विद्याधर वामन मिडे 


प्न र | २०१ 


मराठी भाषेचा 


सरस्वतीकोठा 


र्‍राटी भाषेची उत्पत्ति ह्या विषयावर एक निबंध 
आणि अनेक परिशाष्टें यांसह ) 
१7७७ 2 
हा कोश 
विद्याधर वामन भिडे. 
(अनेक काव्यें, कादंबऱ्या, निबंध, "इ ० चे कर्ते) 
ह्यांनी रचिला 
तो 
शंकर नरहर जोशी 
' मॅनेजर, चित्रशाळा प्रेस, पुणं, ह्यांनी छापून प्रसिद्ध केला 


भाग पहिला 


८ -.ाणा्च्र 


आहात्ति पहिली 


ह.» 


नि ०स० १९ ऱै ० 


<<< 


[ सर्वे हक्क प्रकाशकाचे स्वाधीन ] 


७-२ >>> 


दोन्ही ] किंमत ८ रुपये [ भागांची 


-ऱऱर्‍र्‍र्‍र्‍र्‍्च्च्न्क्््न््टटटलद्-_ज्ब्ब्््ब्््ट ठाळाळवळळळळधळळट कयकरसळजरकळ न >> रवी 
मुद्रक व प्रकाशक 
शंकर नरहर जोशी, चित्रशाळा? प्रेस, 
१०२६ सदाशिव पेठ, पुणे शहर. 
झल त 


७ भ्र 
प्रकाराकाच दान शब्द 
-प््स्ळ्ेन्नीस्दुल्दा- 

मराठी भापेचा हौसेनं किंवा परीक्षांसाठी अभ्यास करणाऱ्या लोकांच्या उप- 
योगाला येणारा कोश आमच्या मते आज मराठींत विद्यमान नाहीं. मोटस्वर्थचा 
मराठीइंग्रेजी कोश हा इंग्लंडांतून हिंदुस्तानांत आलेल्या इंग्रज अधिकाऱ्यांना 
आणि मिदानऱ्यांना मराठी भाषेचे कामचलाऊ ज्ञान करून देण्याच्या उद्देशानें 
दाभर वर्षांच्या मार्गे रच्चिलला हाता, तो मराठी भाषेच्या अभिवृद्धयर्थ रच्लिला 
नव्हता. ह्या कारणांमुळे तो महाराष्ट्रीयांच्या उपयोगी पडण्याजोगा नव्हता. शिवाय 
त्या कोशांत हिंदू लोकांच्या देवांचा, धमाची, चालीरीतींची, वाड्याची, संस्क- 
तीची, धार्मिक आणि आचाररूढ संस्कारांची, ब्राह्मणांची, आणि पाडेतांची जागो- 
]ग टवाळकी केलेली असल्यामुळें आणि पुष्कळ अथ अशुद्ध आणि अपुरे असल्या- 
मुळें तो कोश महाराष्ट्रीयांच्या आदरास कर्घांच पात्र झाला नाहीं, आणि शिवाय 
मराठे लोक इंग्रजी राज्याच्या स्थापनेनंतर इंग्रजी भाषेचा झपाट्याने आणि अह- 
महामिकेनें अभ्यास करू लागल्यामुळे इंग्रज आधकाऱ्याना आण मडशानर्‍्यांना 
मराठी भाषा शिकण्याचे प्रयोजन उरलें नाहीं. तसेंच त्या पिढीच्या मर्‍्हाठ्यांना इंमज 
लोकांच्या संघट्टनाच्या योगानें मराठी भाषा तुच्छ वाटूं लागल्यामुळें तो कोश लवकरच 
रद्द पडला आणि त्याच्या पुढच्या आवृत्त्या छापवून तो सद्य स्थितीपयंत आणून 
ठेवण्याची सरकारास आवश्यकता वाटली नाहीं. इ० स० १८५७ नंतरच्या मराठी 


भाषेचें स्वरूप अथात त्यांत दिसत नाही 

दुसरा कोश ' महाराष्ट्र भाषेचा कोश. ! हा कोश सरकारच्या अजिवरून बाळ- 
शास्त्री घगव, गंगाधरशास्त्री फडक, सखारामशास्त्री जोशी, दाजीशास्त्री घऊ, 
आणणि परश्युरामपंत गोडबोले, ह्या पांच पाडतांना रचिला असून त्यांत मराठी 
शब्दांचे मराठींत अर्थ दिलेले आहेत. हा कोश ह्या नामांकत पाडतांच्या लककास 
शोभणारा होता. त्यांतील अथ थुद्ध आहेत आण त्याची भाषा शास्त्रीलोकांच्या 
कांटेकोर सरणीची आहे; परंतु त्यांत शब्द, वाकप्रचार, म्हणा, ० चा संग्रह फार थाडा 
आहे. हा कोश १८२९ सालचा म्हणजे शंभर वर्षांमागचा असल्याकारणाने मराठी 
भाषेच्या आजच्या अभ्यासक्राला तो पुरे पडण्यासारखा नाहीं, मोलस्व््रचा कोश 
सरकारला पुनमुद्रित करण्याची जशी जरूरी भासली नाही, तशा ह्याहा काझयाच्या 
संबंधानें भासली नाहीं, तेणेकरून हाहा को आज उपलब्ध नाहा. 

ह्या दोन कोशानंतर इतर कोश मराठी भाषेमध्ये सात आठ झाले. ह्या कोशांचे 
ध्येय अत्यंत आकुंचित असल्याकारणानें सर्वेसामान्य मराठाच्या विद्याथ्यास कवा 


अभ्यासकास त्यांचा विदोष उपयोग होण्याजोगा नव्हता, ॥रावाय त सव कारा आज 


प्रकाशकाचे दोन दाब्द 


“९ 


अनुपलब्ध अहित, ह्या सात आठ कोद्यांत * मराठी गकळत्लाका आ. शका 
कोहाचा प्रामुख्यानें निदेश केला पाहिजे, तो कोड नुकतेच क० बा० झालेल पाडू 
देव गोविंद आपटे ह्यांनी मोठ्या मेहनतीने रचिला असून तो झाज कन्या 
आहे. ह्या कोशांत मराठी शब्दांचा बराच मोठा संग्रह असून अथही काळजीपूर्वक 
दिलेले अहित. हा कोडा त्याच्या कर्त्याने डोळ्यापुढे ठेविलेल्या धोरणाप्रमाणे चांगला 
असून उपयुक्त आहे.* परंतु ह्या कोशाचा विस्तार अत्यंत आकुंचित आहि. ह्या 
कोशांत सव कांहीं बाबतींचा अंतर्भाव झाला आहे पण तो अत्यंत अल्प प्रमाणांत, 
आंहे आणि भाषेच्या विशेष अभ्यासाला पुरे पडण्यासारख्या नाहव. 


मराठी भाषेची कोशाच्या ब्राबतींत असलेली ही उणीव कांट्टी अशी भरून 
काढावी ह्या उद्देशानें आम्ही हा कार्मागरी विद्याधर वामन मिंडे यांचेकडे सोपविली, 
हे ग्रहस्थ काव्ये, कोश, कादंबर्‍या, गोष्टी, नित्रेध, इ० त्यांच्या कृ्तीनी आज चाळीस 
वर्षे महाराष्ट्रीयांच्या परिचयाचे असून शिवाय मराटी भापेच्या अभ्यासास उपयोगी 
पडणार्रा वाकप्रचार, म्हणी, अर्थालंकार, व्युत्पत्ति, ८ विषयांवरील त्यांची पुस्तके 
आज कित्येक वर्षे हजारो विद्यार्थी शकत आहेत. अद्या ह्या पंडितांना हा को जो 


सवे मराठी शाब्दांचें सर्वोग पारेपूर्ण 
विनंती नव्हती. तथापि मराठी भाषेतील महत्त्वाचे बहुतेक शब्द, वाकप्रचार, म्हणी, 
आणि विविध माहिती ह्यांत समाविष्ठ करावी आणि ग्रेथ तर फारसा मोठा हाऊं देऊं 
नये, अशी आमची त्यांस मोघम सचना हाती. ह्या आमच्या सन्वनाना, सनुरुसून 


कन्हीह शी ह ज्र 
द्दा कोळ, सटस्टू 'न्के तवार केला आहे. तो त्यांच्या हातून कसा उतरला आहे 
€ टरावेणे महाराष्ट्रायांचें काम आहे. , 


ह्या कोशाला मुद्दाम लोंगप्रायमर टाईप वापरला आहे तेणेकरून पुष्कळ मजकूर 
थोडक्या जागेत आम्हाला ठासून भरतां आहा आहे. ह्या कोक्षाची' पष्ठसंख्या 
२०६० च्यावर आहे. ह्या मानाने त्याची आठ रुपये किंमत ही कोणाला विशेष 
कड वाटणार नाहीं, वापरणाऱ्यांच्या सोयीसाठी बाईंडि 
पाडले आहेत. 


म्यानेजर, 
१५ सप्टेंबर १ ्ि णे 
९३० चित्रश्ञाळ| स्टीम प्रेस, पुर्ण. 


य. य, 


गमध्ये ह्या कोशाचे दोन भाग, 


प्रस्तावना 
"ने->>०३- 


१ नसुना--चित्रशाळेचे हारसा आणि उत्साही मालक रा. रा. वासुदेव द कका 
चासुकाका जोशी यांनीं आमचेवर हा कोश करावयाची कामागेरी सोंपाविली तेन्हा को 
कोणच्या नमुन्यावर करावा हे ठरविणे जरूर झालें., पुष्कळ विचार करून आम्हांला जो 

मुना पसंत पडला तो आजपयंत मराठा भाषेच्या कोणाही कोशकारांनीं अनुसरला नाहो 

हा नमुना आम्हा शोधून काढला असं श्रेय आम्ही घेळं इच्छीत नाहीं, पण तो नमुना 
मराठा भाषेस लागूं करण्यार्चा जोखीम आम्हालाच घ्यावी लागत आहे. आमच्या मतानें 
उत्तम म्हणून जो नमुना आम्ही प्रथम खीकारला, तो या कोशाच्या कामांत जसजशी आमची 
प्रगाति हात गेली तसतसा तो आम्हा आपल्या सोयीप्रमाणे प्रसंगाविशेषीं बदलून घेतला 
आहे, ह्या कारणामुळें आणि इतर अनेक अडचणीमुळे ह्या कोशाच्या स्चनेचें काम एकाच 
नमुन्याबरहुकुम उतरलें नाहीं. समम्र कोशाची रचना अगोदर समाप्त करून नंतर छापण्याचे 
काम सुरूं केलें असतें तर र्वनेमध्यें आरंभापासून अखेरपयत एका सरणीचा अवलम्ब आम्हांला 
करतां आला असतां आणि क्वचित्‌ स्थळीं झालेली विषमता नाहींशी करतां आली असती; परंतु 
हा कोंश रचणें आणि छापणें हीं दोन्ही कामे एकदमच चाललेली होतीं. हस्तालाखितांची पानें 
[लिहिल्याबरोबर छापखान्यांत पाठविली जात असत, आणि तीं कम्पॉझिटरकडून ताबडतोब 
टाइपांत घातली जात असत, आणि कांम पूर्ण होतांच तो यंत्रावर छापून टाकला जात 
असे. स्चाईच्या कामांत प्रगतीनें आम्हाला प्राप्त झालेल्या अनुभवानुरूप सरणींत सुधारणा 
करणें ती छापून गेलेल्या कामांत आम्हांला करता आली नाह. अथात्‌ तो पुढच्याच 
र्चाईत करतां आली. सवे ग्रथांताल सरणा स्थूलमानाने जरा एक आहे तरी ती किरकोळ 
बाबतीत कांहॉ कांहीं ठिकाणीं वर निर्दिष्ट केलेल्या कारणांमुळे भिञ्ञ आहे, हें आम्ही कवूल 
करतो. परंतु सरणींच्या या 1वंषमतेसुळ पिद्याथ्यांचां कोठहो दिशाभूल हाणार नाहीं किंवा 
त्याला कोठेही घोटाळ्यांत पडावें लागणार नाहीं हॅ आम्हा खात्रीनें सांगतों 


२ शब्दांची निवड-र्‍ह्या काशामय कोणचे शब्द समाविष्ट करावे आणि 
कोणचे गाळावे हे आमचें आर्म्हाच ठरविलें आहे, अगदीं अशिक्षित अशा लोकांच्या भाष 
गांत जे शब्द येतात,-जे शब्द अभिजात वाडायांत येत नाहींत,-तें वगळावे असें आमचें 

प्रथम होतें परंतु नंतर आम्हाला हें मत थोंडेंसें बदलावे असे वाटलें. जे शब्द पुढें कालें- 
करून अभिजात वाड्यामध्ये येणें आम्हाला शक्‍य किंवा संभवनीय वाटलें, ते या कोशांत 
समाविष्ट करून घ्यावयास हरकत नाहीं अस आम्हाला वाटल्यावरून आम्हा बरंच प्रसगीं 


तसें केळे आहे. 
३ प्रतीकांतील खामासिक शब्द, वाळूप्रचार, इ०--प्रतीकांतील प्रधान 
ब्द॒ येऊन जे संयुक्त शब्द क्षाले आहेत ते दुतांना आम्ही पहिल्या 


शाब्दापुढें दुसरे रा 


-4 प्रस्तावना 


पहिल्यानें त्या प्रधान शब्दाबद्दल संस्कृत, इंग्रजी, इ० कोशांच्या सरणी प्रमाणें रेघ ओढून पुढचा 
शब्द देण्याचा क्रम ठेविला होता. अंक, अंग, आम्ने, अग्न, इ० शाब्दांनां घरित जे सामा- 
सिक शब्द ते ह्या सरणीनें आम्ही दाखविले. आहेत. परंतु कोशाची रचना अशा सरणीने 
चालली असतां पुढें आम्हांला अस वाट लागलें, को प्रतांकांतील प्रधान शब्द आणि पुढचा 
शब्द यांचा साधि करणें संस्कृत संथींचे नियम ठाऊक नसलेल्या विद्याथ्यांला साधणार 
नाहीं, तसेंच मराठा सेविनियमांप्रमाणे कधी पूवेर्प संधि होतो आगि कधीं पररूप सावि 
होतो आणि कधीं कधी तर तिसऱ्याच एका प्रकारें संधि होतो. विद्यार्थ्यांना शुद्ध रूप वन- 
वितां येणार नाहीं अर्स आम्हांस वाटल्यावरून प्रतीकांतील प्रधान शब्द रेघेनें न दर्दवितां 
तो समस्त शब्दाच्या रूपांतच देण्याचा क्रम आम्हा पुढें सु॑ुं केला, याच्या योगानें कांहीं 
जागा फुकट गेली तरी विद्याथ्यीची अधिक सोय होईल. 


४ गांवढळ शाब्द--अगदां म्राम्य आणि आशिक्षितांच्याच भाषणांत येणारे शब्द 
न द्यावे असा जर्रा आमचा संकल्प होता तरी तसे कांहीं शब्द आम्ह मुद्दाम दिले आहेत. 
याचें कारण असें कीं अद्ा कांदा शब्दांपासून अन्य शाब्दांच्या संयोगाने झालेले शब्द सुशिक्षित 
लोकर्हा वापरतात. ते शब्द देतां यावे म्हणून पहिल्या प्रकारचे शब्द स्वतंत्रपणें जर्रा योजण्यांत 
येत नाहींत तरी दिले आहेत; उ० “लह, "ल्य? हा शब्द जरी सुशिक्षित लोक वापरीत नाहींत, 
तरा “ल्यळूट' हा शाब्द वापरतात, म्हणून आम्ही ' लई,' "ल्य हा शब्द आमच्या कोशांत 
घेतला आहे. 


ग 1१ शब्दांचे अर्थ--एका शब्दाचे अनेक अश आम्हा वेगळ्या वेगळ्या अंकांनी निर्दिट 
ठे आहेत, व्युत्पत्तीशी सजिकृष्ट अर्थ अगोद्र देऊन नंतर विप्रकृष्ट अर्थ आणि लाक्षणिक 
झ्य आम्हा दिळे आहेत, तसच इाब्दांचे प्रचारांत विशेष येणारे अथ अगोदर देऊन नंतर 
पख याच मे वि आदेत. कंदी संस्छत शब्द मराठीत योजले जात नादात 
परंतु त्या शब्दांच्या अंतभोवानें झालेले संस्कृत सामासिक शब्द मराठींत रुढ आहेत. अद्ा 
सामासंक शब्दांचा अतदाध या कोंयांत करतां यावा म्हणून आर्म्हा ते संस्कृत शब्द ह्या 
कायात अथोसह यथास्थानीं देऊन पुढें तद्धटित सामासेक शब्दांचे अथर दिळे आहेत. 
ना सर्ग महाराष्ट्रीयांस मान्य होइल अशी आम्हाला उमेद आहे. उदाहरणाथ आक 
हा शब्द मराठोंत योजीत नाहींत नक मनीचा, प्राड्मुख, प्रागभाव, हे शब्द मराठींत 
५" रषद आम्हा ह्या कोशांत प्रधान शाब्द म्हणून 


र सम देऊन फुळापुढें सदंजन, सदाचरण, स. त नाहीं, पण तो शब्द प्रधान 
इत्याद सामासिक शब्द स्पष्टाविले आहेत 


प्रस्तावना प 


६ कंसांचा उपयोगः--शब्द, वाकप्रचार, इत्यादींचे अर्थ स्पशवतांना आम्ही 
शेकडों स्थळीं कंसांचा भरपूर उपयोग केला आहे. विशेषणांचे अर्थ देतांना विदोष्यें कोणची 
येऊं शकतात तों कंसांत दिलीं आहेत. उदाहरणार्थ शांत, कुरुर्रात, खरमरीत, खुपरा, 
फुटका, वळाँव, पिळपिर्ळात, इ० विद्षोषणांचे अर्थ पाहिल्यास आमच्या म्हणण्याचा वाचकांना 
बोध होईल, क्रियाविशेषणांचे अर्थ देतांना तीं कोणच्या क्रियांपदांचीं किंवा विशेषणांचां [किंवा 
दुसर्‍या क्रियाविश्षषणांचीं विशेषणे असू शकतात तें कंसांत दिलें आहे. क्रियापदांचे अथे 
देतांना कर्सपदें किंवा कमेपदें कोणचीं असू शकतात आणि कोणत्या ख्पांत असू शकतात हें 
पुष्कळ प्रसंगीं कंसांत त्या त्या ठिकाणीं आम्ही निर्दिष्ट केलें आहे. उदाहरणार्थ रापर्णे, 
भिकटणें, वेढणे, वेधणे, फाटणे, हां क्रियापदे पहा. 

७ व्युत्पत्तिः--मरार्ठा भाषेंतील शब्दांच्या व्युत्पात्त निश्चितपणे ठखावयाला जितकी 
साधनसामुग्री आवश्यक आहे तितकी आज आमच्या मतें उपलब्ध नाहीं आणि जी आहे 
ती संघटित स्वरूपाचा नाहीं. आम्हाला जितका माहिर्ता मिळावितां आली तितकी विचारांत 
घेऊन आम्ही या कोक्शांताल शब्दांच्या व्युत्पात्ति दिल्या आहेत. ह्या ब्युत्पत्तींच्या बाबतींत 
कांहीं पंडितांचा आमच्याशी मतभेद होण्याचा संभव आहे. एका पंडिताने आवरू (मानाहता) 
या शब्दाची व्युत्पातते संस्कृत आ ( उपसर्ग ) ५ त्रू ( बोलणें ) अशी दिलेली आमच्या 
पाहाप्यांत आलेली आहे. ही न्युपात्ते आम्हाला मान्य नाहीं. आम्ही या कोशांत दिलेल्या 
व्युत्पात्ति कित्येकांना मान्य न होणें शक्‍य आहे. ज्या शब्दांच्या व्युत्पत्ति आम्हांला ठरावितां 
आल्या नाहींत त्यांच्या न्युत्पात्ते आम्हा दिल्या नाहींत. 

८ ब्युत्पत्तीच्या बाबतींत आणरखीर्ही एका गोष्टीचा निर्देश केळा पाहिजे, भाषेंतील 
शब्दांच्या ब्युत्पात्ते देण्याचे दोन प्रकार कोशकार अवलंबितात. एक प्रकार फक्त अगदी 
खूळचा उगम देणें हा आहे. दुसरा प्रकार असा कं राब्द प्रत्यक्ष ज्या भाषेतून घेतलेला असेल 
ती भाषा प्रथम सांगून नंतर त्या भाषेत तो कोणच्या भाषेतून घेतलेला आहे हें सांगणें. आम्ही 
या कोशांत बहुधा पहिला प्रकार अवलंबिला आहे. जे मराठी शब्द संस्कृत, अखी, फारशी, 
हिंदुस्थानी, इत्यादि भाषांतून आले आहेत त्या शब्दांचा आम्ही अगदीं सूळचा उगम 
दाखविला आहे. ते शब्द प्रथम अन्य भाषांत जाऊन त्या अन्य भाषांतून ते शब्द मराठींत 
आलेले असले तरी त्या मध्यंतरीच्या भाषांचा आम्ही निदेश केला नाहीं. 

९ परभाषेंतून मराठींत आलेले जे शब्द ,-ज्यांना मराठी भाषेनें आपत्यांत पूर्णपणे 
सामील करून घेतले आहे,-ते मराठी भाषेचे शब्द होऊन ते मराठी भाषेच्या सवे 
]नैयमांस पात्र होतात; आणि त्यांना मराठी प्रत्यय लागू शकतात आणि ऱहखदीघादि 
संस्कार मराठांच्या सरणीप्रमाणें त्यांचेवर होऊं शकतात आणि समासा दिकांत ते मरार्ठा 
शब्दांच्या शेजार हक्काने बसूं शकतात. हें तत्व आम्हा व्युत्पत्ति देतांना बहुधा 
दृष्टीपुढे ठेविळें आहे. उदाहरणार्थ आम्ही “ नरमणें ) हा शब्द घेतों. फारशा भाषेतील 
* नम्‌? पासून * नरम? हें मराठो विशेषण बनलें. आहे. ' नस्मणें हें 


द्‌ प्रस्तावना 


. 


मराठी क्रियापद, “ नरम? या मरार्ठा विश्देषणावा तून साक्षात्‌ आणे ' नम्‌! या 
फारशी विशेषणापासून परंपरेने-आलेळे आहे. * नरमणें ? या क्रियापदाचा ब्युत्पात्ते ' नरम ? 
या मराठी शब्दावरून आम्हा दिली आहे ता या तत्त्वावर, वास्तारविक रीत्या “ नरमरणे ' हे 
क्रियापद * नरम ? या मराठी शब्दापासून झालें आहे आणि * नरम ' हा मराठा ]|ा 
क नम्‌ ? या फारशा शब्दापासून आला आहे असें म्हणणें हा पक्ष आणि “* नरमणें 
1करयापद्‌ एकदम फार्शा * नर्म ? शज्दापासून व्युत्पादणें हा पक्ष, हे दोन्ही एकख्येच 
आहेत, परस्परविरोधी नार्हांत. दुसरें उदाहरण “ दम ह आम्हीं घेतो. “ दम? या फार्शा 
शब्दाचा अर्थ “ श्वास ? असा आहे. मराठांत हा शब्द पुर्क्ष्गा नाम म्हणून आपण स्वांका- 
रलेला आहे. या पु्टगा नामापासून " दमणें हॅ क्रियापद झालें आहे. “ द्मणे ? या क्रिय़ा- 
पदार्चा ब्युत्पात्ते फा “ दम्‌ * यापासून न देतां मराठा * दम ? पासून देणें यांत कांडा 
वावगे नाही असें आम्हाला वाटतें. या विषयांवर पंडितांचा मतें पडतील तीं दुसर्‍या 
आव्रत्तींत विचारांत घेतलो जातांल, 

१० परभाषांतून मराठींत आलेले शब्द मूळच्या रूपांतच असले तर चौकोन कंसांत 
फक्त त्या भाषांचा निदेश आम्ही केला आहे. मराठींत येतांना ह्या शब्दांचा रूपे बदललेली 
असलीं तर परभाषांतील खूपें आम्ही बहुतेक ठिकाणीं चौकोनी कंसात निर्दिष्ट केलीं आहेत. 

११ कित्येक अरबी शब्द प्रथम फारशींत गेल्यावर नंतर फारशींतून आपण घेतले 
आहेत. कित्येक अरबी शब्दांना फारशी प्रत्यय लागल्यावर आपण ते उचलले आहित. 
अशा शब्दांची न्युत्पत्ति आम्ही अरबी अशी गूळ दाखविर्ला आहे. क्चितूप्रसंगी ती 
फारशी म्हणून दाखविर्लां आहे. हे दोन्ही प्रकार मराठी भाषेच्या दृष्टीनें वावगे 
नाहॉंत असें आम्हाला वाटतें. * खवर ( वातमी ) हा अस्व्री शब्द असून त्याचे 
त्या भार्षेत “अखबार * . से अनेकवचन होतें. ह्या अरबी अनेकवचनाला फारशी 
भाषेंतील “ नावेवूतन्‌  ( लिहिणे ) त्याचें * नर्वास्‌) हॅ रूप जोडलें जाऊन *“ अखबार 
नवीसू शहा फारशी शब्द बनला तो आपण मराठींत घेतला, त्याचा धोपटमार्गा व्युत्पत्ति 
अरबी किंवा फारशी देणें हे मराठांच्या दष्टीनें क्षम्य आहे असें आम्हास वाटतें. 
झी”: १२ व्युत्पत्ती च्या वावतींत आम्हा छातीठ।कपणें बोळावयाला असमर्थ आहों. आम्ही 
वनत तकडे महाराष्ट्रीयांनीं एका व्यक्तीचे मत ह्या दृष्टीनें पहावें अशी आमची 
वनंती आहे. 

१३ अवतरणें--या कोद्यांत दिलेले जे गाद्वांचे अथ 


ढ्ट 
न. 
ह्‌ 


त्यांच्या समर्थनार्थ अभिजात 


च व र. ढहान लहान उदा ह्रणें भरपूर घातल? 
जशा ता बहुतेक उदादरणे आम्दी बनविलेली आहेत, कांह उदाहरणें पूर्वाच्या कोशांतून | 
हेत, 


जशींच्या तशींच किंवा कांही किरकोळ फेरफार करून घेतलीं आ 


प्रस्तावना ७ 


१४ ह्या कोश्यांत नाहा काय १ मरार्ठा भाषेमध्ये अनुकरणवाचक रशाब्द घड- 
पिण्याचे अमयाद सामथ्ये आहे. ह्या सामध्यांच्या जोरावर आपण हावा तो आवाज, हावा 
तो वेग, किंवा क्रियेचा हावा तो प्रकार दाखविण्याला अनुरूप अशो नामें, क्रियापदे, विशे- 
षणें, किंवा क्रिय्राविशेषणें जेब्हांच्या तेब्हां घडवू शकतो. कडकडाट, कडाकडा, 'किटाकिट, 
कुटकुट, करकरणें, किरकिरणें, कुरकुरणें, इत्यादि शब्द आपण अनुरूप अशो दोन किंवा तीन 
न्यंजनें, अनुरूप प्रत्यय, आणि अ, आ, इ, उ, हे स्वर घेऊन बनवितो. असे शब्द असंख्य 
आहेत पण ते आम्ही क्वचित्‌ दिले आहेत. 

१५ अप्रचालित शाब्दः- ज्ञानेश्वर, रामदास, तुकाराम, इत्यारदांनीं आपल्या काब्यांत 
योजलळेळे पण आज प्रचारांतून गळालेले शब्द किंवा अथे ह्या कोशांत द्यावे असा आमचा 
प्रथम संकल्प होता आणि या संकल्याप्रमाणे पहिल्या सुमार ५५ पानांपयंत ते शब्द किवा 
अथे आम्ही या कोशांत संगृर्हात केले. हे शब्द आम्ही महोरपो कंसांत गराडून दाखविले 
आहेत. परतु पुढें प्रकाशकांनी तसे शब्द किंवा अथ यांचा एक खतंत्र कोश करण्याचा आप- 
ला विचार आहे आगि ते आम्ही या कोद्यांत देऊं नयेत असं आम्हांस सांगंतल्यावरून ते 
आम्ही देण्याचें बंद केलें, पण ते सवथेव बंद केलें असें नव्हे. असे आज भाषेतून गळालल 
पुष्कळ शब्द किंवा अर्थ आम्ही या कोशांत दिले आहेत, पण ते महोरपा कसांनां न गराडता 
दिले आहेत. 

१६ तसेंच आपले मागल्या पिढ्यांचे बखरकार, कारकूनी कामाकडचे लोक, इ० च्या वाप- 
रप्यांताल शब्द जे आज अप्रचालेत आहेत तेर्हा आर्म्हा ह्या आमच्या कोशांतून बहुतेक गाळले 
आहेत. तसेंच कोशी, सुतार,पाथखट,गवेडी, खलाशी, शेतकरा,इ०च्या धंद्यामरध्ये,तकच तालमीचे 
आणि मदमाचे ब्यवसाय, इ० मध्य आज प्रचालत असलल हजारा राब्द आम्हाला स्थलाभावा 
देतां आले नाहींत. इतकेंच काय तर ज्योतिष, वेद्यक,' सांख्य, न्याय, वैशोषिक, मामांसा 
वेदान्त, गागित, इ० तील हजारों शब्द स्थलाभावीं आम्हांला देतां आले नाहीत. तसेंच 
हजारों म्हणी, हजारों वाक्प्रचार, हजारॉ संप्रदाय, इ०नांही या कांशांत आम्हाला स्थळ 
देतां आलें नाहो. हें सर्व दिलें असतें तर हा कोश किर्तातररा पटाना आथेक विस्ताण 
झाला असतां आणि ग्राहकांच्या ऐपतीबाहर गेला असता. अलन्त महत्वाच असत ज काहा 
आम्हास वाटलें, त्याचा अंतर्भाव ह्या कोशांत आम्हाला जितका करता. आला ततका 
केला आहे. ह्या कोशाच्या शेवटां घालावयाला सकालत माहितीर्चा सुमारें पाउणर॑ परि- 
शिष्टें आम्ही तयार करून ठेविली होती तीर्ही ग्रंथ विस्तारभयास्तव आम्हा मागाहून बहुतेक 
रद केलीं 

१७ आम्हीं अवलोकिळेलीं पुस्तके--मागच्या तीन पिढ्यांतील सवे कोशांमध्यें 
वांच शास्त्र्यांचा 'महाराष्ट्र भाषेचा कोश ? हा महत्त्वाचा होय. हा कोश सरकारच्या आज्ञेवरून 
स्वप्यांत आला. तो इ० स० १८ २९ ह्या सालीं मुद्रित झाला. हा कोश बाळशात्री घगवे 
गंगाधरशाक्ली फडक सखारामशाक्ला जोशी, दार्जीशाल्ली थुक, आणि परथुरामपंत 


ठा प्रस्तावना 


तात्या गोडबोले, ह्या पांच श्षास्त्र्यांनीं राचलेला आहे. ह्यांत दिलेले अर्थ आणि पारिभाषिक 
शब्दांची लक्षणें ही काळर्जांपूवक दिलीं आहेत. अब्याप्ते आणि आतिब्याप्रिहे दोष ह्या 
कोयांत शास्त्र्यांनां होऊ दिले नाहींत, आपले जुने आणि हटाचे शात्ला आपल्या भाषणांत 
आणि लेखनांत कांही न्यून राहूं न देण्याविषयी जपत असत आणि जपत असतात. त्यामुळें 
त्यांची भाषा वांजड होते. त्याचप्रमाणें ह्याह्दी पांच शास्त्र्यांच्या कोयांची भाषा बोजड 
झालीं आहे. त्थापे ह्या बोजडपणामुळे हा कोश चाळणाराला अर्थबोध ब्हावयाला 
कांहीं अडचण पडत नादीं. ह्या कोकणाचा आम्हाला चांगलाच उपयोंग झाला. 
दुसरा कोंद के० वासुदेव गोविंद आपटे यांचा इ० स १९२२ सालीं छापलेला 
“ मराठी शब्दरत्नाकर ' होय. आपटे ह्यांच्या कोशांत सव गोड्टांचा संग्रह करण्यांत आलेला 
आहे. पण तों अलल्प प्रमाणांत करण्यांत आला आहे. मराठी भार्षेतांल आज अप्रचलित 
शब्द, आज प्रचलित शब्द, म्हणा, संप्रदाय, इत्यादि गोर्श ह्या कोहांत दिलेल्या असून 
शिवाय इंग्रेजींतून मराठीनें जे शब्द घेतले आहेत तेही दिले आहेत. हा को रचणाऱ्या 
ग्रहस्थानें जितक्या विस्ताराचा कोश करावयाचें ठराविळें होते तितक्या विस्तारांत त्याला 
जें घालतां आले तें त्यानं ठासून घातलें आहे. आमचा कोश आपटे ह्यांच्या को हून 
पुष्कळच पटांनीं मोठा करावयाचा आमचा संकल्प असल्याकारणानें आम्हांला अथोतच 
ह्या काण्याचा कांहों उपयॉग झाला नाहीं. तथापि आम्ही त्यांतांल प्रत्येक राब्द नजरेखाली 
घातला आह. आपट ह्यांनी आपली संक्रत्पित विस्ताराची जी मयादा आखून घेतली. होती 
ता मयादा विचारांत घेतलां असतां त्यांचा कलात श्रेयस्कर आहे. तिसरा कोद हा मराटां- 
तून इग्रजात कलला आहे. इग्रज लॉक महाराष्ट्रांत आले तेन्हां त्यांना आपल्या महाराष्ट्रीय 
लाकादया हरएक प्रकार विचारविनिमय करण्याचे प्रसंग सदेव येऊं लागले, त्या काळीं इंग्रेजी 
भाषेचें ज्ञान हलो इतकें महाराष्ट्रांत पसरलेले नव्हते म्हणून इंम्रेजी लोकांना विचाराविनिमयाथ 
मराठा भाषेचे ज्ञान संपादन करणें आव्यक होतें. म्हणून त्यांनां एका इग्रजाळा मराठांतून 
इंग्रेजींत कोश करण्याचा आज्ञा केळी. ह्या इंग्रजाने मराठ्यांच्या उपयोगासाठी हा कोरा 
कलला नव्हता. हा कोश मराठे लोकांत अनेक कारणांसुळें आप्रिय झाला आहे. हा कोश 

म्हांलाही पसंत नव्हता तर्रा आमचे बहुतेक्र शब्द स्पष्टावतांना ह्या कोशांत दिलेले अर्थ 
आम्ही वाचले. शिवाय ह्या कोशांतील कांहीं उदाहरणें आम्ही आमच्या कोंशांत मूळच्या 
रूपात कंवा काहा ]केरकोळ फेरफार करून घेतलीं आहेत ह्याबद्दल आमर्चा कृतज्ञता व्यक्त 
करणें उचित आहे. 


१८ व्र सांगितलेल्या तीन कोदांशिवाय आम्हाला जनादेन विनायक ओक 
गावाणल्घुकाशाचा संस्कृत राब्द आणि धातु ह्यांचे अः 
याग झाला, वामन शिवराम आपटे ह्यांचा सस्कृत-इंम्रज 
हाता, नारायण तम्माजी कातगडे उर्फ 


ह्यांच्या 
श्र पाहाण्याच्या कामीं चांगलाच उप- 
1 काशहा आम्ही मधन मः धून पाहात 
क्रा, पुडलीक ह्यांचा ॥हृदा-मराठां कांशहा आम्हा 


प्रस्तावना. ट्र 


जवळ ठेविला होता. पण कामाच्या घाईमुळें त्याचा आम्हाला कांहां उपयोग करतां आला 
नाहो. प्रो० माधव त्रिंबक पटवधन ह्यांचा फारशी मरार्ठा कोश आम्ही फारशी आणि 
अरबी शाब्दांचे अथ आणि ब्युत्पात्ते ह्यासाठी पाहात होतों. 

१९ ह्या वर निर्दिट केलेल्या पुस्तकांशिवाय अन्य पुस्तकांचा आम्ही कांहों फारसा 
उपयोग केला नाहो. मराठी म्हणींचे संग्रह जे आम्ही केले होते, किंवा इतरांनीं केलेले होते 
तेही अध्यीच्यावर आमचा कोश गेला तेव्हां आम्ही प्रष्टमर्यादा उडंघिली जाऊं नये म्हणून 
पाहाण्याचें सोडन दिलें. राजन्यवहार कोश, गोडबोले यांचा हंसकोश, माधव चंद्रोबांचा 
संस्कत शाब्दरत्नाकर अथवा संस्कृत-प्राकूत कोश, मुळे यांचा संख्याबोधक दुबोध 
शब्दांचा कोश, गोडबोले यांचा नवीन मराठी कोश, मराठी भाषेचा सुवह कोश, हंस यांचा 
रत्नकोश, ह्या कोशांचां नांवे मात्र आमच्या वाचण्यांत आलेली आहेत. परतु ह कार 
आम्हांला पहावयाला मिळाले नाहोंत 

२० ज्योतिषविषयक न्याख्या आमचे श्वशुर मोरो बल्लाळ धारप ह्यांच्या सूयमाला 
ग्रंथांतत आम्ही घेतल्या आहेत. तारकापुंज आणि तारे ह्यांचीं नांवें आमचे मेहुणे दामादर 
गणेश केळकर यांच्या ' आकाशाचे देखावे * ह्या पुस्तकांतून घेतलीं आहेत. ह्याशिवाय 
गोडबोले ह्यांचा “ प्रार्चांन भारतवर्षांय कोंश, ' शिवराम महादेव परांजपे ह्याचीं तकशात्ला- 
वरील पुस्तके, पांडुरंग वामन काणे ह्यांचें साहित्यदपण, इ० अनेक पुस्तकांचा आम्हा प्रसंग- 
विशेषीं मदत घेतली आहे. शिवाय “ अर्थालंकारांचें निरूपण, ' *मरार्ठा भाषेचे वाकप्रचार, 
म्हणी, इ० ? ह्या आमच्या पुस्तकांतूनही आम्ही पृष्कळ उतारे घेतले आहेत 

२१ क्षमायाचन-_ह्या कोशांत कोणचे शब्द किंवा अर्थ द्यावयाचे आणि कोणचे 
शब्द किंवा अर्थ न द्यावयाचे हें आमचें आम्ही ठरावेलें आहे, ज॑ आम्हा ह्या काशांत दिलं 
आहे ते कां दिले किंवा जे गाळलें आहे तें कां गाळलें हे सांगावयाला आम्हा समथ आहा 
परंतु जें द्यावयाला पाहिजे असून जें आमच्या नजरचुकोने राहून गेळ असेल त्याबद्दल आम्ही 
महाराष्ट्रीयांची क्षमा मागतो. कोशाच्या स्वचनेचे सवं काम, सुद्रेत तपासण्याचे सवे काम 
आणि इतर जातांची सवे कामें आमचां आम्हीच केलां आहेत. ह्या कामां आम्हाला 
कोणीही मदतनीस नव्हता. जबाबदारीचा यात्काचेतू अश वहावयाला आर्णि कोणल्याही 
बाबतांत साहाय्य करावयाला डुसर॑ कोणा माणूस नसता, आण हरएक नकार अत्यन्त प्रातकूल 
पारोस्थाति असतां डोके शक्‍य तितके शांत ठेवून अनेक गाष्टांकड शक्‍य तंतक सारख 

अवधान ठेवून बेचाळीस माहिने अखंड क्रमाने या वयात हा काश आम्ही रा'चेला 
आहे ता सवथंव नेदाष असणं रक्‍य नाहा ह्‌ आम्ही जाणन आहा. म्हणून आमच्या ह्या 
कृतीकडे सहानुभूर्तांच्या दृशीनें महाराष्ट्रीयांनीं पहावें अशी आमचा लांना वनात आहे. ह्या 
कोशांतीळ गुणांचें श्रेय जसें सवेयेव आमच्या एकट्याकडे आहे, तसं दोषाचा सवेथेव घनी 


आम्ही एकटच आहा. न्य र 
विद्याधर वामन भिडे 


९ 0... ही ढु “> 
मराठी भापेची उत्पत्ति 
टया 
भाषेच जीवन 
१ मनुष्य, पशु, पक्षी, मासे, हे खरटींतील जिवेत पदार्थ स्थलांतर करूं शाकणारे आहेत 
झाडे ह जेवत पदाथे स्थलांतर करूं दाकत नाहोत. ह्या दोन्ही कोटोंतील पदार्थ जिवतपणा 
ह्या धमाने सारखे आहेत पण स्थलांतर करण्याच्या बाबतींत वेगळे आहेत. ह्या दोन्ही कोटा 
तांल पदाथाना उतपात्ते, स्थिति, आणि मरण, ह्या तान अवस्था असतात आगि अमुक मनुष्य 
कवा व्रक्ष कव्हा जन्मास आला, त्याचा किती दिवस वाढ झाली, तो कधींपासन 
जीण हाऊं लागला, त्याच्या शक्तीचा ऱ्हास परमावर्धास केव्हां गेला, आणि नंतर तो केव्हां 
मेळा, हे आपणास स्पष्टपणें कालानेदेशपूवक्र सांगतां येतें 


क्ट 


२ भाषा हाहा मनुष्यत्रक्षादे पदाथाप्रमाणे जिवंत पदार्थ आहे. परंतु भाषेला जन्म 
नाहीं आणि मरणर्हा नाहीं. भाषा केव्हां जन्मास आली किंवा मेली ह्या प्रश्नाचे उत्तर 

मनुष्य ह्या स्टींत जन्मास आला तेन्हांच भाषा जन्मास आली. आणे मनुष्य ह्या सृष्टींतून 
नाहमसा हाइल तब्हाच भाषा नाहीशी होइल, * असं द्यावें लागेल, सारांश, भाषा ही 
अनादे आहे आणि भाषा हा अमर आहे 


३ वरांल संद्वांत खरे आहेत तरा अमुक भाषा अमुक काळी जिवंत होती, आणि 
तसुक भाषा तुक काळां मेली, असे आपण शाब्दुप्रयोग करतो, त्यांचा अग्रे 


काय ६ त्यांचा 
अथ असाकां. तं गाब्दप्रयाग खरं आहत, पण तं सापक्षत्वे खर आहूंत 


४ मजुष्यद्रक्षादांच्या शाररारांतील जुने परमाणु क्रमाक्रमाने 
जातात आणि नव परमाणु आंत समाविष्ट करून घेतले जातात 
फरबदुल सदव चाललेले असतात, आणि ह्यारूपें जीवनक्रिया च 
भाषमध्य सदव फरफार चाललेले असतात, कांहीं शब्द आ 
च्या ढब््यात न यता. गळत असतात आणि कांहा शब्द आणि प्रचार अश्याच अज्ञातल्पे 
भाषत समाविष्ट होत असतात किंवा गरज पडल्याबरोबर मुद्दाम निमाण केळे जाऊन समा- 
पवष्ट करून धतल जातात. अशा सरणीनें काणत्याहां समाजांतील लांकांच्या सोयीला अनुस- 
*ून आणि पुष्कळ प्रसंगी केवळ यदच्छेनें किंवा उर्गाचच्या उगीच भाषेचें स्वरूप सदेव बदलत 
असत. अशा प्रकारें भाषेचें खरूप बदलणे हाच भाषेचा जिवंतपणा 


बाहेर टाकले 
आणि असे 
लेला असते. त्याचप्रमाणें 
ण प्रचार ती भाषा बोलणार्‍यां- 


५ अशा प्रकारें भाषेचे स्वरूप सदव ब 
आपण बोलत आहो असें शत्यकृ मनुष्याला 
भाषा बोलत आले ताच आपण काहा [किक 
सत्यक मनुष्य म्हणतो, कोणाही मनुष्याच्य 


मराठी भाषेची उत्पत्ति १९ 


नाहींत, त्यामुळे भाषेच्या तादात्म्याला कांहीं बाध यऊ शकत नाहा आपण तींच भाषा 
बोलत आहों असें प्रत्येकाला वाटते, आणि खरोखरी तो तीच भाषा बोलत असतो 
भाषेमध्ये जे फेरबदल होत असतात ते इतके अल्प आणि सूक्ष्म असतात का तं हात 

आहेत याची जाणीव कोणालाहा होऊ शकत नाहा आण जरा झाली तरी भाषेचा बदललेला 
भाग न बदललेल्या भागाच्या मानानं समुद्राच्या वाळवँटांत एका कणाच्या महत्त्वाचा असता 
आणि तो हिशोबांत न घेतला तरी चालण्याजोंग असते. मुलगा वापाला प्रथम ओळखू लागतो 
तेव्हां वाप काळ्या कॅसांचा, जाडा गात्राचा वत्तीस दातांचा, आणि ताठ उभा असा 
असतो. प्रत्यही ह्या बापाला पाहाणार्‍या मुलाला सत्तरान्या वषाचा बाप पांढर्‍या कसांचा, रोड 
गात्रांचा, दंतहीन आणि कमरेत वांकलेला, असा ।देसता, तथाप ता आपला बापच असें 
मुलगा जाणतच असतो. तसेच आपण आपल्या बागत लाविलेलें चिंचेचे झाड प्रथम वीतभर 
उंच असतें. तेंच आपल्या म्हातारपणां दशादशा ब्यापणार आण गगनभेदी होतं. त्थापे 
तें आपणच लाविलेलें झाड असें आपण म्हणू शकता आणि वस्तुतः त॑ तच झाड असत 
त्याप्रमाणें भाषा एका पिढीत कितीही बदलली तरी ता तीच भाषा असं ता बोल. 
णारा प्रत्येक मनष्य बिनदिक्कत म्हणठी. भाषा तांच असते. परतु भाषताल वर सागतलल्या 
प्रकारचे फेरबदल एका पिढींत जरी तिला ' वेगळी भाषा * म्हणण्याइतक पुष्कळ नसल, तरा 
अनेक पिढ्यांच्या कालावधींत ते पुष्कळ होतात. ह्या कालावधांच्या आरभाच ज भाषच 
स्वरूप तें इतकें पालटून गेलेले असतें कां त्या काळची भाषा आणि ह्या काळची भाषा मध्य- 
तरीचें परखितन लक्षांत न घेतल्यास अगदां भिन्न अशा वाटतात, आणणि पाहलांपासून दुसरा 
उत्पन्न झाली असें म्हणण्यांत येते. वस्तुतः वामदेव, वासेष्ठ, ।वेश्वासंत्र, ६० जा भाषा बालत 
होते तीच आज सदाशीवराव, जीबानेद, करसनदास आणि जवाहारलाल बालत आहेत 

७ ह्या वर नमूद केलेल्या सिद्धान्ताच्या अनुसंधान आपण संस्कृत भाषेपासून मराठांची 
उत्पात्ते ह्या विषयाचा वंचार करू 

८ संस्कृत भाषा मूळारंभी कोठ हाता किंवा कशी उत्पन्न झाला हा प्रश्न बाजूला 
सारून संस्कृत भाषा हाच विचाराचा प्रस्थानाबेंदु आपण धरू 

आयांचा इहतहास 

९ आर्यलोक हिंदूकूषा पर्वत ओलांडून प्रथम आफगाणस्तानात आढे आग ते 
आफगणिस्तानांतून ३० स० पूर्वी ४००० वर्षे हिंदस्तानांत आले. ते संधूनदाच्या 
पूर्वेकडील प्रदेशांत प्रथम पसरल हा प्रदेश झेलम, निनाब रावी, बियास, आणे सतलज, ह्या 
सिंधूनदीच्या आभेरयीकडच्या पाच नद्या आणि कुभा अथवा कावूल आणि कबू अथवा कुरम 
ह्या पाश्चिमेकडच्या दान नद्या, ह्या सात नद्या, आणि सधु हा आठवा नदा, ह्यासुळ अल्सत 
सुपीक असा हा भदश हाता आणि आहे 

१० वर सांगितलेल्या सिंधनदींच्या पूर्वेकडच्या पांच नद्या 1हृमाल्यांत उगम पावून 


पुढें सिंधूनदीला मिळाडेल्या आहेत आणि अशा प्रकारें विशाल झालेली सिंधुनदी पुढें अरबी 


&- मराठी भाषेची उत्पात्त 


ससुद्राला मिळते. ह्या सात नद्यांच्या प्रदेशाला आय लोक 'संप्त सिंधवः ' असं म्हणत आणि 
पूवकडच्या पांच नद्यांवख्न ' पंजाब ? ( पांच उदकरे ) हें नांव हऴांच्या पंजाब प्रांताला प्राप्त 
झालें आहे. महाभारतांत  पंचनद ? शब्द याच अथाचा आलेला आहे. ( महाभारत 
उपसंहारप्र. 1१८ ). 

११ आर्य लोकांना हा सबंध पंजाबचा प्रदेश ब्यापून टाकून अयोघ्याप्रांतापर्यंत 
जाण्याला सुमारे एक हजार वर्षे लागलीं असावा, हा प्रदेश आर्योनीं ब्यापून टाकला तरी 
त्यांचा पूर्वेकडे पसरत जाण्याचा एकसारखा क्रम चालळं राहून पुढें एक हजार वषांत ते थेट 
व्रह्मपुत्रानदी पयंत गेळे. तेथें दक्षिणेकडे समुद्रकिनार्‍यावर कॉलिंग हा देश होता. हिंदूकूश 
ह्या पर्वतापासून तां थेट त्रह्मपुत्रानर्दापयतचा प्रदेश म्हणजे सुमारें १८०० मेल लांर्बांचा 
पाश्चिम-पू्वे पसरलेला आणि हिमाल्यापासून तों विन्व्यपर्वतापर्यंत ७०० मेल रंदींचा उत्तर 
दक्षिण पसरलेला प्रदेश हा त्यांनीं ३० स०« पू २००० वर्षे ब्यापून टाकला, ह्या प्रदेशाला 
ते ' आयोवते ! म्हणत असत. 

१२ ह्या आयोबतांत आये लोक आणखी हातपाय न पसरतां सुमारें हजारव्राराशें 
वेष राहिले, त्या काळीं विन्थ्यपवतावर गगनचुंवित वृक्षांची घनघोर अरण्ये असून तेथें 
राहाणारे रानटी लोक अत्यन्त क्रूर होते, आणि त्यांपेकां कांहीं जाती तर मनुष्यभक्षक (राक्षस) 
असत. शिवाय त्या विन्व्यपवंताच्या निविड अरण्यांत शिरणें अतिशय त्रासदायक असे 
ह्या कारणामुळें विन्व्य ओलांडून दक्षिणेकडे येण्याला आये लोक बरेच दिवस तयार झाले 

ति. परंतु दिवसेंदिवस आयांची लोकसंख्या वाढत चालली होती, आणि नवीन प्रदेशांत 
संचार करण्याचा जरूर त्यांना भालू लागलां, तेव्हां आयीवतांतून कांहीं साहसी, धाडसी, 
आणि पराक्रमी आयेलोक विन्व्यपबेताच्या दुलंव्य रांगा ओलांडून इ० स पू. ८०० 
वषांच्या छुमारास दक्षिणेंत आले आणि तेथें वसति करून राहिले, पुढें आणखी ३०० 
वषात ठ थेट कन्याकुमारीपयंत पसरत गेले ( डॉ. भांडारकरांचा दाश्षेणचा इातेहास पह ) 

१३ आये लाक हिंदुस्थानांत ३० स० पू० ४००० व्ष आले आणि ब्रह्मपुत्रा नदी- 
पयंत जाऊन पेंचिप्यास त्यांना पुढें २००० वर्षे लागलीं, विन्व्य ओलांडून ते इ० स० पूळ 
८०० वृर्ष दाक्षणत आलं आणि स० पू '५०० वर्ष कन्याकुमार्रापयत पसरत गेले 
ह्या छमार ३५०० वषाच्या दोघे कालावधॉत त्यांच्या भाषेचें ख्रूप कसकसे बदलत गेले > 
आपण पाहूं 

आययोची भावा 
१४ आयलोकांना हिंदूकूदापर्वतापासून अयोध्या प्रांतापर्मेत येण्याला सुमारें १००० 
1 १००० वषात म्हणजे इ० स« पूती 
३००० ते २००० वये ते त्रह्मपुत्रानदीपर्यंत गेळे आणि ह्या अवधींत 
म्हणून ह्या काळाला “ त्राह्मयकाळ ? असें पंडितांनी 
ह साह्ताकाळां्ताल सस्कृताहून थोडेसे बदललेले आहे 


त्यानां ब्राह्मणे राचेलां 
नांव दिलें आहे त्राह्मणक्राळांतील संरकूत 


मराठी भाषेची उत्पात्त १३ 


१'५ ह्यानंतर पुढच्या हजार वषात म्हणजे इ० स० पूर्वी २००० ते. १००० वषे 
त्यांनी सूत़्ग्रंथ राचिळे म्हणून ह्या काळाला  सूशकाळ असे पंडितांनीं नांव दिलें आहे 


१६ त्राह्मणकाळीं संस्कृताचें जे ख्प हात त्याहून सूञ्रकाळांतील संस्कृत किंचित्‌ वेगळें 
झालें. ह्यानंतर सुमारें दोनतीनशें वषांनी पाणांने झाला पाणिनीच्या वेळेत संस्कृत भाषा [जवत 
होंती आणि त्यानें जे सेस्कृत ब्य़ाकरण सूजवद्ध केलें आहे, तें जिवंत भाषेचे ब्याकरण हात 

१७ पाणिनीच्या नंतर संस्कृत भाषा प्रचारांतून गेली. तेच्या जागीं प्राकृत भाषा 
&ढ झाल्या, आणि इ० स० पूर्वी ५०० वषांच्या सुमारास अयोध्येच्या प्रांतांत बोद्धधमांचा 

उद्य होऊन त्याचा प्रसार सवे हिंदुस्थानभर दोनशें वर्षात झाला. ह्या दांनशे वषांच्या अव« 
घीला पंडित लोक ' बोद्धकाल * म्हणतात. ह्या अवधींत बोद्ध धमाचे वाड्यय खूप मोठ्या 
प्रमाणांत निर्माण झालें. ह्या दोनशे वषांच्या अल्प अवघांत वांद्धधमं हां हां म्हणता. सवे 
हिंदुस्थानभर पसरला. वांद्ध थम स्वीकारणाऱ्या मोयेवेश्ीय अशोक रांजान ६३० स० पू० २७२ 
वर्षे साम्राज्य उभारले तें ३० स« पू० १८४ वष पयत रिंकलें. ह्या राज्यांत बोंद्ध धमाचा 
हिंदुस्थानांतच नन्हे तर हिंदा महास गरांतील बहतेक बेटांत प्रसार झाला. ह्‌ राज्य अस्तगत 
झालें तेब्हां पुन्हा वै दिक धम जोरांत आला; परतु बौद्ध धमेही मधून मधून डोके वर काढातच 
होता. इ० स० ९०० व५ पयंत वौद्धवघर्मभ आणि वोदिक धमे ह्यांच्यांत झटापटा चालल्या 
होत्या. कधीं कधीं ह्या धमाची सरशी व्हावी, कधा त्या धमाचा शेवटीं दुंकराचायांनीं 
मंडनमिश्राच्या मताचें आणि बोद्ध मताचे खंडन करून वादक घमीला विरुद्ध अश्या 
सर्वी मतांचा पाडाव केला. बोद्धधमं हिंदुस्तानांतून पार नाहोंसा झाला जेन धमे 
बौद्ध धमीच्या अगोदर उत्पन्न होऊन ल्या धमाबराबस्च पसरत चालला होता. परतु 
ञञनपंडित बोद्धपंडितांइतके वैदिक 'वर्मीयांशी वादाला उभ राहात नसत. ते आपला 
धर्म पाळून राहात असत. ह्या कारणासुळ वादक घममीयांनीं त्यांचे उच्चाटन करण्याचा 
क्धांच प्रयत्न केला नाहीं. हे जैन लोक अद्यापिहा हिंदुस्तानात सुखाने आणि समाधानान 
नांदत आहेत 

१८. पाणिनीच्या वेळां सस्कृत भाषा सर्वसामान्य लोकांच्या बोलण्यांतील भाषा 
होती, आणि त्याचें ब्याकरण हें इ० स० पू० ४००० त हू स० पू ८०० वषाच्या दाघ 
कालावधीतील भाषेच्या खरूपाचें विवेचन करणारे होत. इतक्या दाध कालावधींत कोण- 
तीही भाषा स्थिरख्पे राहाणें शक्‍य नाहीं. तिच्यांत फरबदल होत जाणास्च, या कारणासुळ 
पाणिनींला वेदांतील भाषा आणि सामान्य जनाच्या उपयोगांत प्रचालत असलेली भाषा 
असे दोंन प्रकार करावे लागले आहेत. पहिल्या प्रकारच्या भाषेतच येणारीं जां खूप लांना 
तो छांदस रूपं म्हणतों, प्रचालेत भाषेला ता केवळ * भाषा ' असं म्हणता. त्याच्या 
काळच्या प्रचालित भाषेचा तो कोणत्याहां नांवान उल्लेख न करतां तिला तो कवळ ' भाषा 

असं म्हणता, 

१९. आर्य लोक हिंदुस्तानांत आले तेव्हां ते जी भाषा बोलत होते तिल संस्कृत हें 


१४ मराठी भागप्रेची उत्पात्त 


नाव नव्हत ]कवा कांहीं नांव असलें तरी तें आज आपणांस ठाऊक नाहां. ह्या नवागत 
आयलोकांचें मूळच्या राहेवाझयांशीं दळणवळण होऊं लागलें,त्यांच्याशी त्यांच्या देवघेव लढाया 
स्वामा, आणे नांकर असे संबंध, शात्रुत्वाचे आणि मित्रत्वाचे व्यवहार, वारंवार घट्ट लागले. 
ह्या कारणांमुळ मूळच्या राहेवाशांच्या भाषांतील शब्द आयांच्या भाषेत शिरत असत तसेच 
आयाना नर्वांन आढळणाऱ्या वस्तूंचे वाचक दाब्द त्यांना मूळच्या रहिवाशांच्या भाषांतून घ्यावे 
लागत,किंवा नर्वांन निमांग करावे लागत.अश्ा रीतीनें आयार्चा भाषा एकसारखी समृद्ध आणि 
अभिजात होत चालली होती, आणि तिच्या मूळच्या ख्पांतही नाना प्रकारचे फेरबदल होत 
चाललेले होते. भाषेमध्ये नवीन शब्दांचा भरती होणे, शब्दोचाराच्या सोकयासाठी अक्षरे 
आणणि जोंडाक्षेरें ह्यांत बदल होणें, विभक्तिप्रत्यय आणि क्रियापद्प्रत्यय आणि दुसरें शेकडो 
प्रकारचे प्रत्यय आणि विकार ह्यांच्यांत फेरबदल होणें, विचार व्यक्त करण्याच्या नवीन 
नवीन सरणी रूढ होणें, इत्याद प्रकारचे फेरबदल सदेव चालळेलेच असत.आणि अक्का रातानें 
सूळापासून दूर गल्ला आण बूळच्या राहवाशांच्या भापाताल शाब्दांच्या स्वाकारानं समृद्ध 
आण सपन्न झाल्ला भाषा आयांनी स्वोकारल्याकारणानें ह्या भाषेला संस्कृतत्व प्राप्त झाळे 
आण आज जळा आपण संस्कृत म्हणता ता. आयांची मूळची भाषा आणि त्या काळच्या 
येथाळ यूळच्या राहवाशाच्या भाषा, ह्यांच्या संकराचे एक रूपच होय. मूळच्या राहेवाशांच्या 
भाषच्या अपक्षन आयलोकाच! भाषा आधेक संपन्न, आधिक समर्थ, आणि माधिक नियमबद्ध 
असल्याकारणानं ह्या आयाच्या भाषेला 'संस्करृत * हें विशेषण चिकटले, आणि संस्कृत ? हा 
शब्द दूळचा [वशषण असून तो भाषा दाखवावयासाठी विशेषनामाच्या दर्जाला चढला 
आणि त्या भाषेचे नांव ' संस्कृत ) हे झालें 
संस्छतचे अपभ्रंश 
२० आयेडाक हिंदुस्तानांत आले त्या वेळच्या त्यांच्या भाषेत त्यांनीं वेदांच्या 
ता राचेल्या, जगांतांल अत्यन्त प्राचीनतम वाड्यय ह्याच साहता होत. भाषेच्या 
अखंड प्रवाहाच्या सरणानें संहितांताल संस्कृत बद्ळून तिळा ब्राह्मणांतील संस्कताचें 
रूप प्राप्त झाल. त्राह्मणां्ताल संस्कृत वदळून तें उपनिषदांतील संस्कृत झालें. पुढें भाषेला 
सूत्काळांताल सस्कृताचें खूप प्राप्त झालें, ह्याच काळीं पाणिनीने आपल्या सूत्रांनी भाषेला 
जखडून टाकळे. परंतु भाषा हो खच्छंदानें चालणारी आगि वेयाकरणांचे कायदे तिची लह 
लागली तरच पाळणारी देवी असल्याकारणानें पाणिनीचे कायदे उठ्लेघिण्याचा तिचा क्रम 
अज्याहत चाठू राहा. अशा रीतीनें ती बदलत बदलत फास्च बदलली आणि अज्ञा क्रमानें 
पागणनाच्या काळचा संस्कृत भाषा इ० स० प८ सुमार ५०० वर्षे मृत झाली आणि तिच्या 
जागा प्रांतपरत्वें वेगळ्या वेगळ्या प्राकृत भाषा लोकांच्या बोलण्यांत रूढ झाल्या. मूत 
सस्कृताडा [स्थिरभाषेचें रूप प्राप्त झाले आगि ह्या रूपांत रघुवंश, शाकुंतल, कादंबरी, ३० 


हजारा ग्रथ शेकडों पाडतांना राचेले आणि नवान प्रचालन झालेल्या प्राकृतांतह शेकडो 
अथ झपाट्यानं नमाण हाऊ लागले 


मराठी भाषेची उत्पात्ति १५ 


२१ भिन्न भिन्न प्रांतांत स्थायिक झालेल्या पंडितांचे परस्परांशी वादविवाद इत्यादांच्या 
संगीं जरी मृत संस्कृतच योजली जात असे तरी ती सामान्य न्यवहारांतून गळून [तेच्या जागा 
अपभ्रष्ट भाषा रूढ झाल्या, ह्या सर्व अपभ्रष्ट भाषांना संस्कृताच्या भपेज्ेनें ' प्राकृत भाषा 
असें सामान्य नांव प्राप्त झाले, ह्या प्राकृत भाषांपैकी चार प्राकृत भाषा महत्त्वाच्या आहत 
॥श्याच लोकांची वसति पंजाबांत असल्याकारणान पंजाबांतील अपभ्रष्ट रूपाच्या सस्छृताला 
पंशाची हूं नांव, मगधदेशांतील संस्कृुताला मागधां ६ नाव श्रसेन ह्या देशांतील संत्कृताच्या 
अपभ्रट रूपाला शोरसेनी हॅ. नांव, आणि महाराष्ट्रांतील अपन्रर सस्छताला महाराष्ट्री असे 
नांतर प्राप्त झाले. पाली ही भाषा भयोध्येच्या प्रांतांत बोलला जात अन्त आणि ती मागधीचीच 
पोटभाषा होती. बोद्धधर्माचे बहुतेक सवे पूज्य प्रंथ पाली भाषेत आहेत जनांचे धमेम्रेय 
अधे मागधींत, पालींत, आणि महाराष्ट्रींत आहत, आजच्या गुजराथी आणि हिंदी भाषा 
ह्या शोरसनीचा खूयांतरं आहेत. पंजाबी भाषा पशाचीचे, बगाला ही मागधीच, आणि 
मराठी ह महाराष्ट्रीचे रूपांतर आहे. सारांश,द्रा।वेडा देश वगळून सत हिंदुस्तानांत आज ज्या 
भाषा बोलल्या जात आहेत त्या सवे संस्कृतापासून उत्पन्न झाललत्या आहेत. त्यांचें संस्कु 


ताशी कोणतें नातें आहे हॅ आतां आपण पाहू. 
प्राळत भाषा 


दंगकवेर्व भाले तेव्हा त्यांना शेतकीचें 


२२ आयेलोक हिंदुस्तानांत इ. स० पू० 
रानटी स्थितीतून उत्क्तान्त झाल्यानंतर 


उत्तम ज्ञान असून ते कलाकोशल्यांत निपुण हात. 
त्यांच्यावर सुधारणेचे अनेक संस्क्रार झालेले होते. त्यांचीं मनें उन्नत असून मनांत येईल 


तो. ब्रिचार व्यक्त करण्याचे त्यांच्या भाषत सामर्थ्य होतें. ह्या भाषेंत त्यांनीं वेदाच्या 
1 व्राह्मगे, उपनिषदे, आणि सूवय्रथ निर्म'ण केलें. ह्या सवे वाझाय्राचा रचनाकाळ 
ते ८०० वर्षांचा आहे पाणिनि हा इ« स० पू ८०० 
ळौं संस्कृत भाषा सवर लोकांच्या बोलण्यांतील भाषा होती 
नाने जरी भाषेला जखडून टाकलें तरी भाषेची खेरत्राति 
त्याला जखडतां आली नाही. भाषा बदलत चाललीच होती आणि पाणेनांच्या सूत्ाच 
उल्लंघन करण्याचा भाषेचा सपाटा चाललाच द्वाता अस हांता हांता पाणनाच्या काळची 
सैस्कृत इतका बदळून गेली होता का तिला मृतत्वाची अवस्था प्राप्त झाली आणि तिच्या 
जागां प्रान्तपरत्वें अनेक मार्त भाषा इ० स० पू० ७०० ते ६०० वर्षे प्रचारांत आल्या 
] भाषांपैकी पश्ाचा मागधी, शौरसेनी, आणि महाराष्ट्रा, ह्या चार महत्वाच्या आहेत 
म॑ पंजाब, बंगाल, मध्यदेश, आण महाराष्ट्र, ह्या प्रांतांत जन्मास आल्या. आम्हाला 
कृत भाषांसंबधान यथ कांहीं बोलावयाचे नाहीं, परतु ह्या तान भाषांना निरोप 
१ येथें हें सांगून टाकता काँ, पैश्याचारचें कालेंक्ररून रूपांतर होऊन 
%.. _ ८जाबी हौ भाषा झाली मागधी रूपांतर होऊन बंगाली झाला, शार 
होऊन हिंदी झाली, आण महाराष्ट्रचे रूपांतर होऊन मराठा झाला 


संहित 
ठ्ठ स० पु०७ ४००० 
वर्ष असून त्याच्य़ा ३ 
आपल्या व्य़ाकरणान पाण 


सेनाचिं रूपांतर 


१६ मराठी भाषेचा उत्पत्ति 


२३ वर आम्ही म्हटलें आहे कॉ, महाराष्ट्री ही महाराष्ट्राची सामान्य 
जनांच्या बोलण्याची भाषा इ« स० पू« ७०० ते ६०० वर्षे असित्वांत आली. ह्याच 
भापेंत विदग्ध वाछ्यय निमाण होऊं लागलें आणि महाराष्ट्री संपनन होत चालला. परतु 
शेकरांचार्यांनें वेदविल्द धमाचा पाडाव करून पुन्हां वैदिक धमाला चालना दिलो. ते 
नूळ वोदकधमाला संस्कृतांताल आधारभूत रंथांचें अध्ययन करण्याकडे लोकांचें लक्ष्य लागलें, 
तेणकरून महाराष्ट्री आणि इतर सब्रे प्राकृत भाषा ह्यांचे महत्त्व आणि त्यांतील वाड्यायाचें 
महत्त्व कमी झालें, संस्कृत भाषा आणि संस्कृत वाद्धाय ह्यांचा जोरानें अभ्यास सुरु झाला, 
मामांसक्ांचे आणि विशेषतः देकराचायांच्या तत्त्वज्ञानाचे विचार ळोकांस इतके पटले काँ, 
ते विचार लोकभापॅत सांगण्याची स्फात ठिकठिकाणच्या लोकांत उत्पन्न झालीं आणि 
ह्या कारणामुळें महाराष्ट्री आणि इतर प्राकृत भाषा. यांना पुन्हां जोराची चालना 
मिळाली आणि ह्या कार्मा संस्कृताचा आश्रय करणे जरूर पडलें, महाराष्ट्रीवर 
ह्याच स्कूर्तींमुळें संस्कृताचा पगडा वसला आणि महाराष्ट्रीची भापाशळी जरी तांच 
कायम राहिली तरी संस्कृतांतून हृजारॉ दाब्द लोकांनीं जसेचे तसेच उचलून आपल्या 
भाप्रेंत समाविष्ट करून घेतले आणि आपली दाब्दसंपात्ते शेकडो पटींनी वाढविली. महा- 
राषट्रीनें संस्क्रतांतून पूर्वा घेतळेळे तद्धव शब्द भाषेंत कायम राहून तत्सम शाब्दांचा अलोट 
भरणा भाषेत झाला आणि जिवंत भाषेच्या सरणीरने ह्या तद्भव आणि तत्सम शब्दांवर 
भेदेनाक्रेया सुरू होऊन प्रत्येक शब्दाला विशिष्ट अर्थ प्राप्त ज्ञालळा आणिं विचार व्यक्त 
करण्याची साधने ह्या दृष्टीने महाराष्ट्रीमध्ये शब्दांचा भरणा खूप मोठ्या प्रमाणांत झाला. 
आम्ही अश्या तद्वव आणि तत्सम दाब्दांच्या कांहीं जोड्या खालीं देतो. ह्या जोड्यांताळ 
दोंन्ढी शब्द जरी एकाच संस्कत शब्दापासून मराठीने घेतले आहेत तरी त्यांचे अथे 
भाषेच्या भदनाकथेसुळ भिन्न होऊन दुप्पट शब्द मराठोला मिळाले. पत्र, पाते, पात. चक्र 
चाक; यंत्र, जातं; जतु, जंत; पणे, पान; वाणी, वाणी, बाणा; हात, हस्त; कंठ, कांठ; 
जघा, जाघ; मस्तक, माथा; पुस्तक, पोथी; काते, कात ( सापाची ), कातडे; अंतर, 
अन्ना; दत, दात, दाता; स्थान, ठाण, ठाणें; याक्त, युगत,; याता ञत्रा; 


सांधे, सांधा; 
पृष्ठ, पाठ, पुठ्ठा; क्षण, कसणां; इ० 


२४. संस्कृताच्या अभ्यासाचा दुसरा एक परिणाम भाषेवर झाला तो. मह्वराचा 
असून त्याचा नदश येथ करणं आवश्‍यक आहे. संस्कृत भाषा मृत झाली तेव्हां संस्क- 
तातील वतमान, भूत, भाविष्य, इ० काळांचीं क्रियापदांची रूवे अपभ्रर रूपांनी प्राकुतांत 
याजण्यांत यंऊ लागलां परंतु संस्कृताच्या अभ्यासाचे महत्त्त्र वेंड्रिक घमोच्या पतत्याी* 
सुळ वाढल्यामुळे पंडितांच्या संस्कृताचा अवलंब सुशिश्तित लाककाना सुख केला आणि 
काळाचा रूप ह्या पंडितांच्या संस्कृतांतून महाराष्ट्रांत सचारात आणिली, येथे“ पंडितांचे 
सस्कृत हा शब्द आम्हा कोणल्या अर्थानें योजीत आहे ह्‌ वाचकांना सांगितले पा 


सस्छृत भाषा जित्रेत म्हणजे लोकांच्या बोलण्यांतील भाषा होतो तेव्हां अत्यन्त 


भराठी भाषेची उत्पात्त १७ 


अनियमित खूपें सुद्धां अडाणी लोक, लिया, आणि मुलें शुद्ध रीतीनें योजूं शकत होती. परंतु 
संस्कृत भाषा सत होऊन अपभ्र रूपॅ प्राकत भाषांत समारवि2 झालीं आणि लोकांच्या विचार- 
विनिमयाला कां्हा हरकत होत नब्हती. परंतु पंडित लोकांचें असल्या अपश्रट भाषांनीं समा- 
धान होण्याजोगें नब्द्ते. त्यांच्या मनांत संस्कृताविषयीं आघड आणि प्राकृताविषयीं तिर- 
स्कार असल्याकारणानें ते प्रंथस्वना आणि एकमेकांशीं वादविवाद संस्कृतांतच कर्रात. मत 
भाषेच्या ब्याकरणशाक्षाच्या अधवट ज्ञानाच्या जोरावर शुद्ध संस्कृत बोडावयाचें आणि 
लिहावयाचे हा त्यांचा बाणा असल्याकारणानें त्यांनां अगच्छतू, जगाम, अजीगमतू , इत्यादि 
रूपें पागिर्नांच्या सूत्रांच्या सांखळीने न घडावितां गत, गंतब्य, गम्य, इत्यादे आटोपसर 
रूपें प्रचारांत आणलीं आणि हाच खपें क्रमानें महाराष्ट्रांत समा विट होऊन त्यांवरून महारा 
प्रींतील क्रियापदांचे काळ अस्तित्वांत आळे आणि संस्कृत काळांची अपश्रटट रूप भाषतून 
गळालीं. ह़ींच्या मराठी भाषेतील वतमान इत्यादे काळांचीं रूप“ पाडेतांच्य़ा सस्छता- 
पासून उत्पन्न झ्ञालेळां आहेत 

२९ संस्कृत भाषेपासून महाराष्ट्री झाला.संस्कृत हा महाराष्ट्राचा माता आण महारा- 
ष्टी ही संस्कृतची कन्या. महाराष्ट्रापासून मराठी झाली हेही विधान 1तेतवःच सत्यबूलक 
आहे. परंतु संस्कृत मृत झाली तरी तिचा एक ओहोळ मत्त न होतां पंडितांच्या समाजांत 
जिवेत राहिला आणि ह्याच जिवंत ओहोळाचा एक लहानसा पाठ महाराष्ट्रीला मिळाला.ह्या- 
वरून मराठी हा जरा एका दृष्टीनें संस्छताची नात असली तरी दुसर्‍या दर्शनें ती संस्क्रताचा कन्या 
आहे असे म्हणावयाला कांहीं हरकत नाहीं. मराठांच्या उत्पत्तांसंबंधानें आम्ही हें जें 
म्हणत आहों तेंच भाषाशासख्ज्ञ रा. रा. चिंतामण विनायक वेंद्य ह्यांनी एका लेखांत मा मिकर 
रीतीने म्हटलें आहे.-' यासंबंधाने आलंकारिक भाषेने असें म्हणतां येईल कों, महाराष्ट्रा हो 
जननी किंवा क्षेत्र असून घाजप्रद पिता सस्कृत, अशा समागमान मराठा भाषा नवीन 
उत्पन्न झाली आहे.  ( मराठी भाषेची उत्पत्ति, पान ८ ). 

२७. वरील विवेचनावरून हें सिद्ध होतें कां मराठाचें संस्कृतशीं नातें. नातपणाच्या 
पलीकडे जाऊं शकत नाहीं. 

महाराष्ट्री भाषा 

रद प्राकृत भाषांपैकी शोरसेनी, मागधी, पेशाची, आणि महाराष्ट्री, ह्या चार मुख्य 
भाषा होत. ह्या चार भाषांपेकॉं महाराष्ट्रा हो हींच्या आपल्या मराटी भाषेची साक्षात्‌ 
जननी होय असें म्हणावयाला हरकत नाहीं 

५९ ही महाराष्ट्री भाषा तिच्या तीन बाहिणी ज्या पेद्याची,मागवां, आण शरसना, 
ह्यांच्या मानाने पुष्कळच आधिक संपन्न होती आणि महाराष्ट्रांचा हा संपन्नता उत्तेर हृदु- 
स्तानांत मान्य झालेली होता. ह्या महाराष्ट्री भाषेमध्ये महाराष्ट्राय पाडताना ज्यातंष 
गणित, अध्यात्म, वेद, काव्ये, नाटके, इ० वाड्ययाच्या नानावध शाखांनी ता. समृद्ध 
केली होती. तर्सेचे पाणिनीच्या ब्य़ाकरणानें जसें सस्छताला तस वरख्चाच्या ब्याकरणानं 


१८ मराठी भापेची उत्पत्ति 


महाराष्ट्रीला स्थ्रायिक्र रूप पाप्त करून दिलें होतें. महाराष्ट्रांय पंडितांकडन आपल्या कृतीला 
प्रशासापत्र मिळावे म्हणून उत्तरकडचें पंडित आपलीं काव्ये, नाटके, ३० महाराष्ट्रायांना 
दाखाव्रण्यासाठा आणीत असत, गुणाब्य कर्वाने पशाचांत बृहत्कथासागर ग्रंथ लिहिलेला 
हाता ता पैठणच्या त्या काळच्या राजाला अपण करण्यास त्यानें आणला ह्या गोष्टीवरून 
महाराष्ट्रा भाषा, तिंच्यांतील वाड्यय़, आणि महाराष्ट्रांनील पाडन, यांच्यासेम्र थान 
उत्तर हृदुस्तानांतांळ लोकांच्य़ा मनांग किती आदर होता हें दिसन येण्याजोगे 
आहे. शिवाय सिउवर्री जिवांचे घवैविषपरक प्रचंड वाड्यायरी 0] ह्याच महाराष्ट्री भावेत 
होतें. द्याच जेन पंथाच्या हेमचंद्र ह्या मदापंडितानें प्राकून भाषांचे ब्याकरण राविले 
तें महाराष्ट्रींतच होतें. शिवाय त्यानें सर्व प्राकन भाषांचा एकर कोडी राविळा आहे 

त्याच महाराष्ट्रा भाषेमध्ये महानुभाव पंथाचेही वाड्यय राचिळ॑ जात असं, हें वाळाय 
छपनवस्ताण हात त्यावक्रां हृ्धी फार लहान अंश अत्तित्वांत आहे. म 1नुभावी पॅश्र 
कार थाड्या लाकांनां अवलावेळेला असल्याकारणानें त्याच्या ग्रंथांचे फार थोड्या लोकांकडून 
पारंशांलन त. तथा।प ह्या त्यांच्या ग्रंथांचाही महाराष्ट्री भाषा कमावण्याच्या कामी 
पुष्कळ उपयोग झाला, जेनांनीं, महानुभावपथीयांनीं आणि हिंदू पाडितांनीं हरएक प्रक्रा” 
सच्या प्रथांना महाराष्ट्री भाषा उत्तम प्रकारें कमाविला, संस्कृत भायेचा आयुमयांदा इ० स? 
७० ४००० वषांपासून तो इ० स« पू० ६०० किंबा ७०० वर्षांचा मानण्यांत येते. महा- 
रा्राचा आयुमय़ांदा इ० स« पू. ७०० वर्षांपासून तों ३० स० ८०० वषे इतक्री मानण्यांत यंत. 

२० झाजचा जा आपलां मराठा तिचा जन्म ३० स ८०० च्या सुमारास झाला 
असें म्हणावयाला कांहीं हरकत नाही. 
मराठी भाषा 
३९ महाराष्ट्री ह्या भाषेची आयुमेयीदा सुमारे दा जार वर्वे इतकी होती. ह्या म्ही 

राष्ट्राच रूपांतर हांच्या आपल्या मराठात इ० स ८०० ह्या सालापासून हाऊ लाग 

मराठा ह्या शब्दाचा अन्य रूपं मरेदट, मरहाट, मरेहर्टा, मरहाटी मरेडी, मम्हेटी, मः्हाट!, 
३० आहेत. हृ सवे शब्द हो भाषा बोलणारानांही लाविले जात अत हेही येथें सांगणे 
जरूर आहे 


२९ हा आपली मराठी भाषा कमीअधिक महत्त्वाच्या ग्रंथांनी कमाविली जाती 
जाता तेच्यांत ज्ञानेश्वरा हा ग्रंथ उत्पन्न झाला. ह्या ग्रंथाचे महत्त्व आणि त्याच्या संबँथ 
पूज्य बाडे आज तागायत टिकून राहिल आहे 

३२ महाराष्ट्रातून मराठांचा जन्म होऊन तिला प्राप्त झाठेले परिणत रूप ज्ञानेंथरांत 
म्हणण्यासारखा प्रथकार झाला नाहां नतर म्हणजे सतराव्या आणि अटराब्या शतकांत 
(नाय, तुकाराम, रामदास, वामन सुक्तश्वर, मोरोपंत, इ० अनेक कावे निर्माण कार्ल. 
खाना रचेलेल्या ग्रंथांना मराठी भाषा संपन्न आणे अभिजात झाली 
ह ण 1 काव्यवाड्ययानेंच भाषा संपज्ञ झाली असें नव्हे स्वराज्याच्या अमदानींत 

फच्या ह्यानें शाहिरांनी तिला संपन्न वेले, हे पोवाडे ऐतिह्यासिक विषय 


मराठी भाषेची उत्पात्त १९ 


सून त्यांची भाषा साधी आणे जोरदार आहे. ह्याशिवाय शेकडा कावे आणे शाहर 
होऊन गेले त्यांनीं आपल्या बोधपर, भक्तिपर, धमपर, आणे अध्यात्मपर, कृतींना मराठा 
भाषा संपन्न केळी, ज्ञानेश्वरापासून तों पेशवाईच्या अंतांपयंत जे कवि, शाहोर, इत्याद 
होऊन गेले त्या सवाच्या कवित्वाचा परामशे घेणें येथें शक्‍य नाहां. तथापि येथ इतक सांगण 
जरूर आहे कीं त्मा सवानी महाराष्ट्रीय समाजाचा धमेश्रद्धा, आणणं पावित्र्य, आण 
स्वत्वाची जाणीव क्मावत ठेवण्याचा प्रयत्न केला. हरिदास आणि पुराणिक ह्यांनींही हेंच 
पवित्र कर्तब्य इतर प्रकारांनी केलें. शिवाय तात्या पंतोजींनीं मारतांच्या द्वळांत, गावच्या 
चावड्यांवर' आणणि पाटलांच्या पडन्यांत समाजांतील संव ब्यवहारांत सुलाना समथ 
करावयाची कामागेरीही अश्रान्तपणें चालबिलेलीच होती. त्मा सवे कारणामुळ पद्नवाइच्या 
अंतापर्यंत आपणा मराग्यांच) भाषा, मखग्यांची संस्कृति मराठ्यांची धमेश्रद्ा , मराठ्यांची 
मटैेमकी, मराठ्यांची प्रामसंघटना, मराठ्यांची समानब्यवस्था, ह्यांच्यावर बाहेरच काणंतहा 
भषाधात कांहीही पारिणाम करुं शकले नाहॉंत आणि मराठा भाषा पॅशवाइंच्या अतापयंत 
निसर्गाच्या नियमांना अनुपतरून अलोट वाड्यायानें समृद्ध होत गेली. ह्या काळांत मराठी 
भाषा इतकी संपन्न आणि समर्थ होती कीं हावा तो शाक्लीय, आध्यात्मक, वेदांता, ।कवा 
व्यावहारिक विषप्र व्यक्त करण्याचें सामथ्य तिच्या ठायीं आलेलें होतें 
३५ मराठी भाषेचें गद्य वाड्यय पद्य वाड्ययाच्या मानानें कमी आहे असें ह्मणण्यांत येत 
म्हणणें कांहीं अंशा खरे आहे. परंतु गद्य वाड्यय फारच कर्मा आहे अस मात्र नव्ह.स्वरा- 
ज्याच्या अमदानींत आणि स्वदेशाच्या प्रेमाच्या डज्ज्वळ स्थितींत कतेबगार आणि लढ- 
वय््या अश्या पुरुषांच्या मोहमांच्या आणि चारत्रांच्या शेकडा अखबारनवीसांनीं हजारॉ 
बखरी लिहिल्या आणि मराठी गद्य वाछ्मायांत अमोल भर घातली, ह्यांपका फास्च थाल्या 
आज उपलब्ध भाहेत हें खर॑आहे तथापि त्यांनीं मराठा भाषा कमावण्याचा कामगिरी 
वे.ली हें निर्विवाद आहे. ह्या बखरींपकीं ज्या आज विद्यमान आहेत त्याच सम्रह अनक 
इतिहासंप्रेमींनी करून ठेविळे आहेत. या नंतर पुढें आंग्लाई सुरू झाली. ६० 
स« १८१८ पासून तो इ« स० १९३० पयर्‍ंतचा जो मराठा भाषेचा इातेहास 
त्याचे संबंधानें आम्ही कांही लिहू इच्छीत नाहीं. आम्ही इतकच म्हणतों कां,हल्लींच्या काळीं 
जें वाड्यय निमाण होत आहे त्यांत गणपतींच्या मेळ्यांची पदें हां आमच्या मत खूप वरच्या 
दजांचीं आणि मूल्यवान आहेत. लोकमान्यांनी ३० स० १८९६ साला गणपतीच्या उत्सवाला 
सावंजानिक उत्सवाचे रूप दिलें तेन्हांपासून दरवर्षी ह्या उत्सवांत म्हणावयासाठा शेकडा पद्‌ 
रांचेलीं जात आहेत, आगि ह्या पदांत त्या त्या वर्षां घडलेल्या गोष्टच वणन कलल असून 
त्यांची भाषा शुद्ध, नीटनेटकी, साधी, जोरदार, आणि हृदयांत घुसणार अश] असते. हें 
पदांचे वाड्याय सव सार्वजानिक म्रंथालयांत जतन करून ठेवण्याच्या लायकार्चे आहे. 
द्विंदुस्तानचा इतिहास रचावयाला मराठी बखरी ह्या जशा आज खूल्यवानू साधनं म्हणून 
आपल्या आदरास पात्र,झाल्या आहेत, तशींच मेळ्यांचीं . पथचे स्वतंत्र हिंदुस्तानच्या खर्‍या 
इतिहासाला आधारभूत वाड्यय म्हणून आपल्या वरजाना आदरणीय होतील ह्यांत संशय नाहीं 


विद्याधर वामन मिड यांची कादर पुस्तके 
'न्व्य:>002%020090- 

१ राघर्वोयपरीवाह, पूतराथ, सर्ग ते १०. ह्या पूर्वार्धात रामजन्मापासून तां षंचव 
टोत सोतेळा चोरून न्यावयाळा,रावण आला येथपर्यंतचा कथाभाण ग्राथरित केळा आहि. संस्क्ृतां 
ताळ महाकाब्य़ांच्या पद्धतीवर हॅ काब्य राचेलेळें आ? किंमत बारा आणे 

मदारमजरा इ०--हा अट्टावीस काब्यांचा संग्रह असून यावर विद्वानांचे प्रद 
सापर अभिप्राय आहेत.  क्रिंमत वारा आणे, 

२ गजद्रमाक्ष इ०--दा बावीस काव्यांचा संग्रह आहे. ० बारा आणे. 

४ रथरूपक इ०--हा एकवीस स्फुट काब्यांचा संग्रह आहे. किं० बारा आणे 

५ जीवजाग्राति--ह्या संग्रहांत सुमारे ५० विषयांवर आमचे विचार असून त्यांत 
सुमार 4६८ भिन्न भिन्न गणत्रृत्तांत रचना कळेली आहे. प्रत्येक वृत्ताचे खालीं त्यांतील गण 
दिळ आहेंत आणि चरणांत याते कोठें पडले हेही निर्दिष्ट केळें आहे ह्यामुळें हॅ एक 
प्रकारचे वृत्तदषण म्हणून उपयोगी पडण्य़ाजोगे आहे. क्रिं«् वांरा आणे 

« राधवायपरांवाह, उत्तराद्ध--सग ११ ते २२. ह्या उत्तराधात सोतेच्या 
याचाच राम निघाला य्रेथपासून तॉ रामाला राज्याभिषेक झाला येथपर्यंतचा कथाभाग 
आला आहे. क्रि वारा आणे 

७ अथालकारांच [नेरूपण--अथालकार ह्या विषयावर ह्याच्याइतके मोठें पुस्तक 
आजपयत सराठांत झालेळे नाह! ह्या पुस्तकाच्या उपोद्धातांत लक्षणा, रस, काब्य री ति,गुण 
अचय़ास, अलकार, वगरे प[रिभापिक शब्दांची सरळ आणि सोप्या शब्दांत लक्षणें दिलेलीं 
असून त्याच्या स्प्शाकरणाथ पुष्कळ उदाहरणें दिलीं आहेत. नंतर मख्य ग्रथांत ६१ अर्था- 
खक्ाराच [नरूपण केळ आहे. पारोशेटांत आणंखी आठ दहा अथालंकार, कोटी, इंग्रजी 
अलकार, वगरंची त्रोटक माहिती दिली आहे. नंतर सुमारे १५० पर्य्ये विद्यार्थ्यांने खत 

अल्कार ठरावण्यासाठां दिला आहेत, किमत एक रुपया 

८ मराठी शब्दांचं उद्धारन--मराठा शब्दांच्या अभ्यासापासून कशी सूत्यवान्‌ 
माहहती [मेळावतां येतें हें ह्यांत सांगतले आहे. किं आठ आणे | 

ी श्‌ व विषया चार शाब्दः-_ ह्या 1नवधाच्या आठ.प्रकरणांत म्हणींची ब्याख्या 
म्हणाचा रूप, म्हूणींचे आवर्यरक व अनावश्यक गण 
मिळणार्रा बूल्यवान्‌ माहिती, म्हर्णांचा वी भा व का ल: 
वाक्य यांच्यांतील फरक, इ० विषयांची मनोरंजक रोतीनें ह्या आणि ' सुपरिकामिक 

नें फोड केळी आहे परष्टसंख्या ७८ 
किं० चार आणे 

९० सुरारे अथवा शिवाजीची एक प्राथमिक मोहिमः--हिंदुसंघटन 
१ सुसल्मानांचें अत्याचार या चाळू प्रश्नांचे प्रतिविब तानश वषांपूर्वाच्या या. शिवकालीन 
काद्वरांत मोठ्या चटकदार रीतीनें पडलेळे व रंगविलेले वाचकांना दिसणार आहे. किं 


११ कजळगडाचा कबजा-_हो. कादंबरी दोनशें 
च गरं 
किंमत १ स्पाया, टेष्टची. असून 'रदस्यपूर्ण आहे. 


/0५/ /१५१ 


क 


फ्छे 


महाराष्ट्रीय 


सरस्वतीकोडा 


.. “४४४६-00 

पांहला तण, २९ 
*आअम्‌? ह्या 
उ, आणे 

उ" दांकर , 


भराठा वणमालतील 
नराठां स्वरमालेतील पहिला स्वर. २ 
शुभार्थी दाब्दांतील जा तीन अक्षर अ. 
म्‌, त्यांपैकी पाहिले. ( अर किग, 

भ्‌ र त्रह्मा ). ओम ह्याला * प्रणव * म्टणतात. ४ 
शब्दाच्या आरंभी अ जोडला असतां तो. पुढील 
सहा अर्थ दाखवितो. ( 2 ) सादृश्‍्य; उ० अन्ना- 
हण हा० दिसण्यांत ब्राध्षणासारखा पश खरोखरॉ 


अ / 


जो ब्राह्मण नाही तो. ( २ ) अभाव: ३० अक्रोध 
म्ह० क्रोधाचा अभाव. (३ ) भेद, फरक, 


भिन्नता; उ० अप2 म्ह० पट नन्हे ता वस्तु. (४) 
- कमीपणा , लहानपणा; उ० अनुदरा *ह० पातळ 
आहे पोट जीचें अशी ( स्री ). ( '५ ) वाईटपणा: 
उ० अनाचार न्ह० वाईट आचार. ( ८ ) विरोध; 
आसेत म्ह० पांढरे नव्हें तें, पांढर्‍्याच्या उलट , 
म्ह० काळें. असुर म्ह० देव नव्हे तो म्ह० दैत्य. 
टीप- स्वराने सुरू होणार्‍या शाब्दामागें ह्या अ 
चें अनू असें रूप होतें; उ८ आचार, अनाचार, ३०. 

अक्रण, अत्रणी [ सं० अ--कण (कर्ज) ] 
वि० 2 ज्याला कर्ज नाही तो. २ क्रणमुक्त . 

अक | सै०) पु० २ मांडी. २ चिन्ह, 
गूण, निशाणी, २ डाग, कलंक. ४ जवळचा प्रदेश 
५(ग०) एक, दोन, ३० संख्यांची चिन्हें. आंकडा 

( सा० ) नाटका्ता भाग. ७ एक प्रकारचें 
नाटक. &-- गणित न८ अंकांचे युणधर्म, 
सामर्थ्यं, इत्यादिकांचें विवेचन करून अंवांच्या 
योगानें शिक्ेबन कसे करावयाचे ह्या संबंधाचे 


र 


नियभ सांगून ते नियम असे कां हें शिकविणारे शास्त्र. 
-र्‍चालन न० (ज्यो०) ज्योतिषांतील गणना कर- 
ण्याचे कामी योजावयाचो कोष्टके, ।किवा त्या कोष्ट- 
कांची योजना .- जाळ न० २ गाणित। चो कामें सुलभ 
करण्यासाठो केलेलीं कोष्टके. २ पंचांग रचण्याचे 
कामीं अंकांना प्रतिवर्षी जे संस्कार करावे लागतात 
त्यांच्या संबंधाचा कोष्टके इ०.- मुख न० (सा०) 
एकंदर सांवेधानकाचा सूजक भाग. -पटद्टी ली८ 
कापड वगैरेंच्या गठठुयांवर वतत . किंमत, लां्वी . 
वगैरेंची माहिती देंगारा कागद, फळी, वगैरेचा 
तुकडा बांधलेला असतो तो.-पाश पु” (ग० ) 
स्थानावेनिमभध. - लिपि स्री १ ८,२, २, ३० 
पासून १०० पयंत्तचे अंक, पाडे, अकरकी , एकोत्री , 
पावबकी, निमकीं,. ३० पासून आउटकी वगैरे 
पर्यंतचे वडे लहान नुलांना ज्या पुस्तकांतून 
दिवावितात ते. > झआंकल्यांता संख्या लिह- 
ण्याची पद्रात. 

अकच्छ | से अ-अभावाथक--कच्छ 
वि० लुगड्यांचा वि० धोतराचा कासोटा न 
घालतां नेसलेले, ना? अश्या तऱ्हेचे लगडे कि 
धोतर नेसणारी स्थी किं० पुरुष. 

अकटक, वि० १ कांटे नसलेले. २ शत्ररहित . 

अकटचिकट वि० 2? चोखंदळा. २ हेकर 
हर्ट . ३ चिकित्सा करून ठरांवेलेली (मसलत इ०) 

अकटविकट, अकटावेकट वि० १ अत्यंत 
मोठा, अवाढव्य , प्रचंड. २ फार मोठा आणि बेढब. 

अकडा, आंकडा पु० ? अंक. २ हिशेब 
करून ठरविलेली संख्या , परिणाम , भोजदाद, ३८ . 
२ वळवन अर्धवतुळाक्वांते वेळेला सळई , कांब , वगै- 
रेंचें टोक. ४ विंच्‌ वगेरेंची नांगी . & आंकडे शास्त्र 
न० एकाद्या देशांतील विवा समाजांतील लोकांचे 
उद्योगधंदे, व्यापार , जिक्षण , आरोग्य . वगेरे पंबॅ- 


ळं 


अकडी 


वाच्या गणनेवरून मिळालेल्या माहितीच्या भाधा- 
राने सिद्रान्त ठराविग्याचे शास्त्र. & आंकडा 
वळणे भीतीने, थंडीने बगेरी गावांचे चल्न- 
वलन अठावय कि० दुष्कर होणे. अकड्यास 
येर्णे ( शोत, पीक, भान्य, ताट, वगैरे ) पारिपक 
दोऊन कणसे ळॉवत राहणें. 

अंकडी स्थी 2 जिच्या एका टाकाला लाटाच 
वगैरे सळई श्रर्थवतुळाक्षाते वळवून वसाविळेली असत 
अद्यी काठा, -जी झाडाचा फु, फळे वगैरे 
तोंडण्याचे कार्मा योजतात. 

अकढा [ न कढळला | वि 2 न कढलेल 
किं० न कढविळेळे. २ पूर्णपणे न वढलेले [कं० न 
कढांवलेळे ( तृप्र, दृव, काळ्याचोद्रव्ये, कि८ 
कोणताही धातु ड० ). 

अकण | खै अऱरआभावार्थक --कण | 
वि० 2 कण नसलेले ( तांदूळ, वगैरे ). २ फुटके 
तांदूळ , धान्याचे द॥णे, वगेरे ज्यांत नाहीत असे. 
3 ज्यांत दाणे नाहींत असें म्हणजे वांझोटे (क'गीस) . 

अकण कडवें, - आमध्ये पहा. 

अंकणी [ सं० अंकनूखूग करणें | स्त्री> ८ 
आांखर्णा, आंत्वावथाची पट्टा, फुटपट्टी, > पेटी 
वगैरेंचा खण, कप्या, इत्यादि. 

अंकणें [ सं० अंक खूण करणें | स०क्रि० 
2 ८वर खूग करणें. > वर रेघा वगैरे आंखर्णे, ३ 
रंघांनी ( आक्रतिविद्षेष ) काढणें. ८ च चा 
आराखडा करणें किं० काढणे. 

अंकणें [ सं० अरंकू - रेवा पाडणें | न० धावे, 
भाळवद्‌ , इत्यादिकांवर पडलेले पाणी वाहून जाण्या- 
साठों केलेळे उतरते भार्ग. 
/ अकथ्रित [ सं० अ अभावाथंक -- कथित | 
वि० न सांगितलेला. 

अकृथ्य़ [ सं2 अ-- कथ्‌ च सांगणें | वर्णन 
करण्यास किंवा सांगण्यास अयोग्य [किं० कठिण. 

अंकन [ खं० ] न० (कागद, गठ्ठे, वगसेवर) 
खुणा, आंकडे , इत्यादि घालणें, मांडणें किं० करणें. 

अकनाय [ सं० ] वि ज्यावर खुणा, 
सोकडे , वगैरे घालावयाचे आहेत असा. 

अकपर [ सं० अ -- कपट र्‍ ल्वाडी ] चि० १ 
ऱ्याचे ठायों कपट नाहो असा ; निष्कपट. २ ज्यांत 


ख्बाडी , खोटेपणा नाहो असा ( माल, वागणूक 
च्यवहारी ४० ), | । 


श्रकराचा 


शि 


अकवबरश्याही ( -ई॑। _ अकवराचो सरराण . 
राज्य, ४० |. वि, > अकवर बादशहाने रूढ. 
प्रचालत , केलेला ४०, > अववर वाढठाहासंबंचीचा 
स्था अकवराची रोज्वरांत ४०. 

अकब्ररी [| अ० झकवर 
वादशाहासव्धीचा, य्यान दढ 
इ. स्थी» 2 अकबराने पाडल्टी मोडोर. 
तांदळाच्या पिढाय एक प्रकारच ग्याथ., 

अकरकीं | सं० प्कॉदेडा , क्रि ति. 
( लोगट्यांच्या खबिळांन ) अकराव्या भरात. 

अकरकी स्त्री”, अकरके न० | स” (खक 
दळ ) अकरापाखून वालपयन्तल्या खेख्यांना ३व. 
रापाखून वासपयन्तच्या सख्यांनो भमठा: नणून 
नुणाकार होतात त्यांचे काष्टव,, 


अकरण [सं० | न०न करणे,न पाळण, न आच. 


विर 


कल्ला, 


ह. वावर 


ठर विल 


' गणे,&-रूपन८०(द्य़ा)० नकाराथंक साहाय्यकारी 


क्रियापद करणरूपी क्रियापदास जोडून अं रूप होत 
तें. अकरणे प्रत्यवाय पु८ न करण्यांत चुकी: 
जे केलेच पाहिन ने, 

अकरणोय | सं अक्र न्करणे । वि“ 
करावयाल अयोग्य [क० अनचित. 

अकरताळा (-ळ्या ) पु०८, (-ळी ) स्त्री, 
वि० आढदांड, आडमुठा , हट्टा, हेकट. 

अकरनकर | करणें यापासून ) वि० जज करा" 
वयास हावे तें न करणारा व जे करावयास नको 
तें करणार |. 

अकरमाझा | बार मासे ७० क तोळा नव्हे ती: 


' फक्ते अकरा मासे वजनाचा; अपूण ] वि० ८ अकर 


मासे वजनाचा ( रुपाया ). २ शास्त्रोक्त विवाह!" 
पासून न जन्मलेला. ३ शाद्ध जातकुळांचा नव्ह 


: तो; रंडापुत्र. ५ अकरा माहिने गर्भाशयांत राहून 


जन्मलेले ( मूल ). & अकरमाशी खरबूज न” 
एका जातीचें खरवूज. 

अकरसणें, -आक्रसणं पहा. 

अकरा ( सं० ण्कादश ) वि० ८ एक, दान. 
तीन, शत्यादिजे अंक, त्यांतील दहाच्या पुढचा त 
बाराच्या मागला जो अंक तो ( ११ ). 

अकरावा वि. १ पहिला, दुसरा , तिसरा , 
इत्यादि जीं क्रमवाचके त्यांतील दहाच्या पुढचें क्रम” 
वाचक. पु० 2 मृत मनुष्याच्या अकराल्या दिवशा! 


भअंकराळ 


॥रावयाचचा जो धार्मिक किंवा लौकिक विधि तो. 
'४. अकरावा वृहस्पति पु० ८८ मेत्रा ( जन्स- 
नेक्षत्रापासन श्रकराव्या राशात बहस्पाते ६० 
चुरु झाला असतां तो कल्याणकारक असतो अश्या 
शलमजुतींवरून ). अकरावा रुद्र पु” > शंकराचा 
भकरांबा अवतार. २ आंत रागीट, तापट माणूस. 
( श्रकराहा आने. भयंकर असतात , पण 
यांतल्या त्यांत अकरावा सर्वाहून भयंकर आहे श्रज्ा 
शमजुतीवरून ). ३ हनुभान्‌ किवा मार्गात. 

अकराळ विकराळ ! सं. कराल (-“) > 
भथंकर; ज्याहून कांडा भयंकर नाहा त 
(-&). विशेषकरून भयंकर त विकराल (-ळौ) । 
चि 2 उश्न, भयंकर , विलक्षण, भीति वा्टावणारा . 
( मराठीत अक्राळ विक्राळ असेंही ह्या शब्दानं 
रूप आहे ). 

अकरीं क्रि वि 
अकराव्या घरांत . 

अंकरी स्था ८ एक प्रकारचं बनर्पांत. 

अकरूण | खं नाहीं करुणा ज्याला । वि 
करुणाराहित; निदेव , क्र, कठोर. 

अकरं न०चातुर्मास्यांत चार चार बोटे लांबीच्या 
अकरा वाती ।[नरांजनांत पटवून ओवाळण्याचा 
झुळोर्‍चा (एक नेम ( किंवा ब्रत ). 


स्द्र 


॥ सोगट्याच्या खळांन ) 


अकरोड(-ट)न०अक्रोडया नांवाचे शाळू. पु 
2 अक्रोडाच्या साडाचे फळ. 
अकतव्य [ सं अ नव्हे - कतव्य: १ - 


करणें] वि० ८ करावयाला योग्य नव्डे ते. २ जे 
करावयाचें योजलेले नाही ते. 
अकता [ सं० अ--कता: 
कतृंत्वहीन माणूस; बेवकू 
अकठेके [ स० अ नकाताथंवा्स-कत स कर- 
'गारा--क ] वि० १ ज्याला कर्ता नाहा तें: 
स्वर्यसिद्ध. २ ( व्या? ) ज्या क्रियापदाचा कर्ता 
निराळा नसून क्रयापदांत च निगढ रूपाने असता 
ने ( क्रियापद ). क्रियापदाचा कर्ता वाक्यांत 
योजिलेला नसून तो कोण आहे, म्हणजे कर्त्यांच्या 
जागी कोणता शब्द योजितां येईल, हेंही समजत 
नाहो असें क्रियापद. अशा क्रियापदांना भावकर्तक , 
अज्ञातकर्तक, अशाही नांवे देण्यांत येतात 
( भक्या क्रियापदांचा जो भाव तोच क्रियापदांन्चा 


ककरण ! पु” 


अकराल 


ग्ट्ी 


अकळ 


कतां असतो ,आणि र्‍याल्या स्वतंत्र अवस्थिति वाक्यांत 
नसते) .उ०सांजावणे ,फावगें ,कळमळणें ,उजाडणें ४० 
अकर्तृत्व [ खं ० अ नकाराधैक --कर्तत्व ! न« 
काहा काम करावयाची नाला4की, पराक्रमशन्यत्व 
अकमं | खं० श्र अयोग्य ह्या अर्था --कर्म 
न० 2 दुष्कमं, अवोग्य क्रऱ्य. २ नोतिवाह्य वर्तन. 
अकर्मक [ सं? अ अभावार्थक--कर्मस-क. 
प्रत्यय ] वि० १ ( व्या> ) ज्याचा व्यापार 
कर्‍यांपासून उत्पन्न हाऊन कर्‍यांवरच फालित होतो 
असा (धातु, क्रियापद ३०) .उ० चालणे , पडणें, ४८ 
अकर [ अ वाईट --कर्भ ) वि > दुष्ट: 
पाप कवा भलनेंच कय करणारा. 
अकलंक ! सं० अभावाथक -- कलंक 
शाग |वि० डाग [८ दोप नसेलेला;निष्कलंक:शद्ध . 
अकल्पनीय | खं” अ नकाराथंक --केळूप 
कोल्पणें] वि ज्याची कल्पना करतां येत नाही 
किंवा करणें दावध नाही असा :कल्पनेच्या आटोब्या- 
वाहेरचा; वल्पनातीत . 


अकल्पित [ सं० अ *भावाथंक -- काल्पित 


( छप्‌--कल्पिणे ) | वि ? न काल्पिलेले 
विचारांत किंवा तक्तांत नसलेले. २ ज्याची पूवी 


सूचना मिळालर्ला नाहीं ( असा ). क्रि> वि० >? 
ग्कस्मात, व्यानी मनो नसतां , पूर्वी हूचना नसतां . 
अकल्मष [ से? अ नकाराथव, -- कल्मप ६! 
पाप, मळ ] वि 2 पापरहित. निष्पाप. २ 
पूवय्रहाने अदपित . 
अकल्याण [ सं०अ 
(अुभ) ] न०? अशुभ. २ ह्याने, नुकसान. 
अळस [ अ० ] पु० हेप, दुष्टावा, दुसर्‍्या- 
विपर्य! वेरब्ञाह्वे, चुरस. 8 अकसखोर | अ० 
अकस -- खोरे प्रत्यय ] वि मनांत अकस क्रि 
अदी भरणारा; खुनशी . 
अकहूमात्‌ [ सं? अ अभावार्थक --कस्माते 


अभावाथका -- कल्याण 


( कशापासून ) ] क्रि वि० १ पूर्वी सूचना 
नसतां किंवा न देतां; “यानीं मनीं नसतां: एका- 


एको. २ कारण 'किंवा आधार नसतां केलेले 
( विधान , दोषारोपण इ० ). अकरस्मात्र हें अक- 
स्सात्‌ चें अपभ्रष्ट खूप, 

अकळ [अ नाहो, कळ, 'कळणें'पासून] वि ८ 
| कळण्याजोगें नाहो तें , दुज्लेय , दृांध.नुका० :. 


अकळतनकळत 


अकळतनकळत | म? कळणे पासून म्वँर 
वरना । क्रि 2वि० 2 चुकूनमाक्रून: न जाणता: 
श्रज्ञानाने. कर्पधमंखंयागाने 

अकळवणी । खे० अकाळ र भलतीच वळ -- 
म० पार्णी] न८ अकाळा कि भळ्याच वेळा पड- 
लता पाऊस. 

अकळीं स्त्री > हिलका देऊन तोराने टावल्हला 
शास (चुड्या, मरणाराने, घावरलेल्याने, ४० ). 

अका, - अक्का पहा. 

अकाइटंकार्ड स्त्री> खवानदेयाताल 
ग्विडींच्या दोन वाजृंसल असलेल. अंकाडं 
या नांबांच दान डोंगरा (क. ( र्‍्यांच्या 
खिडीस दाश्षिणचा दरवाजा म्टणतात ). 

अक्ांचन [ खं० श्र अभावार्थक -- कान 
लाने) ]वि. 2 ज्याच्या जवळ कांचन (सोने) नाह 
असा. २ द्रव्यहीन: कंगाल: अगदी गर्राव. 

अकांड तांडव | अकांड >< भल्ल्याच 
वेळी केलेळं -- तांडव > डांकराचे नृत्य | न० > 


यद द्र 


पका 
व टंकाड 
मथा 


गं (> 


वँळ अवेळ मनांत न आणतां जे वेड्यासारवे कि 
मूखांसारख कळल कृत्य त, » रागाच्या भरांत 


दुसऱ्यावर झाडलेला ताठीरा . क्रियापद करणें ). 
अकासी | त्र नकाराथंक स-काम स कम ! 
वि निरुपयोर्गा . 
अक्राम्य | खं? अ --काम्थ ( कम्‌ न्चडेच्छिणे | 
वि फळाची, लाभाची, उच्छा न बरतां केलेले, 
आचयरलेळें; निष्काम हेतूनें केळेळें ८. 
अक्हारण [सं० अ अभावाथक -- कारण | वि ८ 
८ ज्याला कारण नाही असा. २ स्वयंसिद्ध (शंश्वर) . 
० वि० कारण, निमित्त , ० करापत नसतां: 
विनाकारण; उगीचच्या उजीच. 
अकाराणिक [ खं० अ अभावार्थक -- कारण | 
वि 2 निरुपयोर्गा , निष्फळ. अकारणी असेंही 
रूप आहे. 
अकार्ये । खं० श्र अयोग्याथक -- कार्य 
( कृच्करगें ) | बि८ 2 जें करावयास अयोग्य 
०८ अनुचित (तें). २ जें कार्य शक्‍य नाहो (तें) 
० दुष्कर्म , पाप 
अकाल [ खै०८ अ > अयोग्य -- काल > बेळ ! 
उु० अयोग्य, भलतीच , (किं० गेरसोर्यांची वेळ 
ु्ये द याय -- काल र वेळ 
) ) चि भल्व्याच 


अकुताभय 


कि० अशुभ वेळा उत्पन्न झालेला. वि, जन्मला 

अकाळलींन ( सं० अ अयोग्य सा काल | 
प्रय | वि अकाळज पहा. 

अकाढटपानेक | से” अ अनावाथक चा वाल्य- 
निक ( कप ) ) वि वलव्यनंत नसन्यला : का 
नंतून न काढलेला: लय, खरा. 

अकाळवणी न”८.-नागे अकळवणा पहा. 

अकाळ्या | ख॑० असकोळ सऱ्या ( मराठा 
प्र्यव) ]) वि2 भल्या च वेळा पडल्ला ( पाऊस) 

भअकचन , स८ श्रमाबाथक सरव कन 
( काढा तरी )] वि दरिटी , निप्वांचन, बंगाल. 

अकिंचित | खै० अ अभावाथका स" किचित 
( कांह तरा ) | क्रि> वि * अगदा किवित 
किंवा अव्पसृद्धां नाही अश्या रांतॉने .:२-कर वि” 
कांहीही काम वगैर न करणारा . -प्रद वि कांही! हँ 
न देणारा . 


| 


अंकित | सं८ अंकर वूण करणे |] वि 
ज्याचेवर कांडी चिन्ह, ठसा , निशाणी उठवि- 
नेळी आढे असा मयादेच्या रेपने नियंलित . 
याकर . 


) खाधीन, वश तुका०]पु० ८ नीक 
सेवक, तार्बेदार. २ ज्याला दुसर्‍याच्या तेलाने 
वागावे लागते तो. ३ मांडालळ्क राजा 
अंकिला वि | स्वार्धीन आलेला. तुका” १ 
अंकी [सं० अंक > आंकडा -- मराठी प्रत्यय ! 
ति 2 अंकांना लिहिळेला , दाग्वाविळळा , सांगत 
लेला ( याच्या उल अक्षरी ). ३० १३ हें अँंकॉ: 


_ तेरा हे अक्षर्रा 


अकीक | अ० | पु८ एक, प्रकारचा हिर 
अकीतैनीय | सं० अ अभावार्थक स कीत” 


* नीय ( कृत > स्तविणें , सांगणें ) ] वि ० स्तात॑ 


:। कांत न्यक्ष ) | म्थी० 


वाणितां. स्तविता 


प्रशासा , श्यादाला अयांग्य. 
येण्याजोगा नव्हे (तो ). 

अकीर्ति | सं? अ अयोग्य ह्या अर्थी ल 
दृष्वीत , बदनामी . 


. दुर्लॉंकिक , नाचक्की 


कुट न८ मुलांचा एक खळ. 
अकुंठित [ सं८ अ--अभावार्थक -- 
थांबविलेला ( कुं <आडविणें ) ] वि अप्राति 
अवा[रत , अरुद्ध , न थाबावलला 
अकुतोभय | सं० अ अभावार्थक सकत 


य्प्व्र 


( कोठूनही ) --भय ( भीति ) ३० स०] विर 
ज्याला कोठूनही भय नाही असा . अत्यन्त सुरक्षित. 
( ग्याचें अक्रताभय हें अपभ्रष्ट रूप ). 

अंकुर [ खं० | पु” १ व्रीज, कंद, उक्षाचें 


कांड, शत्यादोस जो व्रारीक अवयव फुटतो आणि । 


ज्यापासून दृक्षादिरूप विस्तार होतो, तो; कोंब, 


। 


मोड. २ भूल पुढें अमूक गुणांचे होईल असा तर्क । 


%रावयाला साधनीभूत ज्या त्याच्या चेष्टा, भाषण, 
वगैरे, त्या सवांचा समुच्चय. २ मूळ कारण. 
अंकुरणें [ सं० अंकुर मोड |) अ८ क्रि 
९ दरक्षादिकांना ) अंकुर फुटूं लागणे. 
अंकुरित | सं० मोड फुटलेला ) वि० २ 
ज्याला मोड फुटूं लागले आहेत. २ प्रादभूंत झालेले 
( तारुण्य वगैरे रश्ा ). 


अकुलज, अकुलींन [ सं” वि इल्क्या 
कवा हीन कुलांत जन्मलेला. 
अंकुश [ सं” । पु० ८ हत्तीला इशारत 


करावयाचें लोखंडाचें अणकुःचीदार एक हत्यार. हें 
ठत्यार हत्तीच्या गंडस्थळावर टोचून महात त्याला 
त्वरित चालण्यास , वळण्यास , वगैरे इपारत करतो. 
२ अंकुशयाच्या आकाराचे दास्त्र जिच्या अय्नाला 
वसाविलें आहे अज्ला आयुधासमान वापरावयाची 
काठी, २ नियमारडकांची नियंत्रणा , 


| दी 


अकुशल [ सं० नव्हे कल तो । वि० कुठाळ . 


[कवा चतुर नसलेला . 

अंकुश वि अंकुद्याचा ठसा उठाविलेलें 
प्राचीन काळचे नाणें ( रुपाया इ० ). 
र अकृत [ खं० अ नकारार्थक --क्रृत ( केलेला ) 
शै करण ]) वि० न केलेले. न० अयोग्य कृत्य, 
पाप. ७ -काल वि ज्या कर्जाला मुदत ठर- 
वलेली नाहां असें. 

अकूतजञ ( लखं० नव्हे कृतज्ञ तो. अ --क्रत -- 
श| उपकार न स्मरणारा; कृतघ्न. 

अकृत्य ([ सं० अऱर अयोग्य --क्रृत्य "कर्म ] 
न० अयोग्य कर्म; जें करणें योग्य नव्हे असें काम, 
_ अक्कात्रेम [से० ] वि० 2 कृतीने केलेलें नव्हे 
ने ( डोंगर, वृक्ष, ३० ); नैसर्गिक, २ स्वथंसिद्ध 
( इश्वर ). ३ निष्कपट, साथा, सरळ. ५ खरें; 
दिखाऊ किंवा वरपांगी नव्हे असें. 

अकल्ूप्त | सं ०अ निषेवार्थक -- वत्द्र > वेलिळें) 


भक्कम 


वि? न केलेले, न रचलेले, न उभारलेले. 
अंकोळ स्त्री०, पु« १ एक प्रकारचें लहान 
झुडूप, २ र्‍या झुड्पार्चे फळ. ( अंकोळापासून तेल 
निघतें. अंकोळ विञ्यांत खातात ). 
अक्कड [ हिं० ] स्री? ऐेट, इप्का, मिजास. 


: -बाज वि० ऐटदार, झोकदार. - बाजी स्थी८ 


ऐट्दारपणा , मिजञासषोरी . 
अक्कडणे अ० क्रि ऐटांनें [क० दिमाखाने 
चालणे, वागणे, इ०. 
अक्कल[अ० अक्ल > छा, शहाणपणा] स्त्री 
तारतम्य जाणण्याची शक्ति; चुादि. अक्कलदाढ 
[ अ८ अकल. स्वाद -दाढ ( सं०दष्टा ) । 
प्री” मनुष्यास क्‍याच्या सुमारे २४ व्या 
किंवा २५ व्या वषी येणारी दाढ. 8 अक्कळबाज़ 
वि० हुपार, धृत, चाणाक्ष. अक्कळवान असाही 
शब्द वावरतात. & अक्कलहु्षारीनें क्रि” वि 
१? जञञाणतेपणानें, पूर्णपणें समजून उमजून, पर्ण 
विचारानें; फसग्तानं नव्हे; दुसऱ्याच्या आग्रहाने, 
मिडेनें वगैरे नव्डे, ( दस्तऐवज वगैरेंत हा शब्द 
विशेष वापरतात ). २सावधगिररानें. & अकलेचा 
कांदा, “चा खंदक पु०९ मूखे, विनअकर्ली माणूत 
अक्कल विकत घेणें १ नुकसानी झाल्यावर 
शहाणपणा शिकणे. अफ़लसे खुदा पछानना 
_ बुद्धीचा नेटाने, इमानानें , उपयोग केल्यास देवाचें 
स्वरूपही ओळखणे शक्य आहे. 
अक्कलकरा. -कारा, -काढा, -काला. 
-खार [ अ० ] पु० एक औषधो वनस्पति. 
अक्कलखाद्‌ क्रि० वि० पूर्णपणें, साफ,अगदा. 
(नाश , नासाडी, तोटा , वगैर दाखविणाऱ्या क्रिया- 
पदांच्या साहचर्यानें याचा उपयोग होतो. उ० यंदा 
आमच्या नोंधळा अक्कलखाद बुडाला ) . 
अक्का, अक्काबाई [ कानडी अक्का च वडील 
वहीण ] स्थी० १ वडील बहीण, २ दार 
( दारिद्याची देवता ही लक्ष्मींची वडील वहाण अशा! 
विनोदी कल्पनेवरून ). &अक्काबाई अवदसा . 
कुवा&. अक्काबाइचा फेरा पु दारिध्याचे येणें: 
दारिद्य, [ सागें पहा . 
अक्रतोभय,-अकुतो भय शब्दाचे अपभ्रष्टर्प. 
अक्रम [सं० अ अभावार्थंक --कम र सरणि 
चिं० क्रमरहित , अस्ताव्यस्त . बेशिस्त. 


अक्रय्य 


अक्रय्य, अक्रेग्र (सं०क्री "विकत धेणे] वि 2 
2 विकत घेण्याजोगा नव्हे तो.? विकत नजाणार्रे, 
२ विकतां येत नाही ते. 

अक्रस वि 2 ज्यांत तूप, दूव , वैर *ितग्व 
बदार्थ कमी व तेल. तिखट » वरे रामस पदाथ 
धर्थिक, असे भोजन, यवाद, ४०. 

अक्रसतक्रत वि तिखट. तल्कल. 
प्रकारचें लक्ष (अन्न ). 

अक्राळविक्राळ, - अकराळविकराळ वा! 
भपश्रष्ट रूप. मार्गे पहा. 

अक्रित्र [| सं? अ अभावाथक स- क्रिवा 
| कर्म)] वि क्रियारहित , क्रियाडान्य (इश्वर) . 

अक्रांत | सखै० अर विरोधाथक स-क्रात 
* विकत घेतलेला (क्री. ंववत धेणे ) | वि० > 
वकत न वतललं. २ याग्य मोबदला वि.० (वंमत न 


वनर 


नां घेतलेळे, ३ फुकटचे, ४ ख्यार्डॉनिं मिळावलेळे, 

अक्रुसणे, अक्रसणें [से आढ दोणे > अ्ूट 
दाण ] अ क्रि० 2 लांबी, रुंदी , वरना अगड 
दाण ( धोतर , लुगडे, किवा कांद्रा कापर वत- 
्यावर वगैरे ). 

अक्रोड:- अकरोंड( -ट ) पहा. 

अक्रोच [ खं८ अ अभावार्थक स-क्रोव -सराग 
पु८ ८ क्रावाचा अभाब. २ संन्याद्याच्या राह- 
णर्चि एक कर्तव्य. वि> >?  क्रोधरहित. 
आंत वृत्तीचा . 

आक्रषटपणे [| स८ अ -- छट 


छ2 --पण ( मराठा 
प्रत्यय ) ] क्रि2 वि 2 आगदां सेहजासहर्जा : 
अनायालानें; त्रास न होतां; तारांबळ न उडतां. 
_ अक्केंड ( सं० ] वि०2 ठछेशरहित.२ त्रास न 
देणार; निरुपद्रवी. क्रि० चि > श्रमावांचन. २ 
सहजासहर्जा . 
_ अक्साबोक्शीं, अकसाबोकशा क्रि वि» 
मोठमोठ्याने किंवा हेळ काढून ( रढगे 
५ आकपाबाकशीं असेंही रूप आहे ). 
क वि० | १ अक्षय, अखंड,सढोदित टिक- 
र. २ क्रि विर अनंत काळपर्यंत. 1 तुका ०! 
रूप व्यवद्वारांत तस" अक्षत तृतीया असेंदी 
ते खर्ळ आहे. 


कषस्बँड [ से० अ -- र्‍्वंड -_ तुकडा । वि० >? 


$ र 


र 


अमस्चचार 


न फाडटळलढे, न तोडलेले; अभ, भाले, समग्र. * 
जोड न लावतां केळेढे क्रि० दिवलेळ, एकर्संवी , ३ 
ज्याला र्वंट, अडथळा , विसावा, थांवगृक ४८ 
नाडी (ना). » -देडायमान वि८> ? काठी. 
सारग्या लांबच ळांव. -चाळी मस्प्राी८ » नवर्‍या 
मुलीने तेळफळा थे वेळ ज्यावया ची दान डाोतांसाठ! 
दोन तकडे ब पाठ आणि पोट यालाठा एक तुकड! 
भक्ष तुकड्यांची डिवळली चोळा. - श्रेढी स्त्रा” 
१ ( ग० ) एक प्रकारची श्रगा ही श्रढी . 
द्वादशी स्त्री८ मार्गशी प शुऊ दाद्या . - सांभाग्य 
न ८ अवटपर्यन्न टिकणार वैभव , लवाशीणपणा| . 
इ८. - सोभाग्प्रवती स्त्री” > जिचे सोभार4 
आमरग टिकले अशी: जो नवर्‍्यापूर्वी मेळी अर्शी . 
२ द दाव्द कुचटन वारयपितांल लावतात. 
अस्वडणे अ८ क्रि 2 लांबीने किवा. कुटीत 
श्रीखूड होण; झटणे, २ थांबवणे ( पाऊस ). 
अस्बंडित | खै” अस्थि )] वि८ ” 
ज्यांत खंड , अडथळा , आळळला नाहा असा; सतत 
वाळत गाहिळळले, २ ज्यांचे भाग पाडलेले नाहींत 
भला; संबंथ , आखा. २३ ज॑ ग्ोटे, चुकीचे, निर!- 
वार म्हणून दाखवून देण्यांत आलेलें नाही. अस 
( तत्वे, विवान ३० ). ४ विशाल. तांत्र, तक्ण 
( वा&., पराक्रम ,सैयात्त ) ४) - लक्ष्म्ग्रलंकूत वि 
पत्रांच्या मायन्यांत थोर लोकांस द्यावयाची पदवी . 
अंखणी स्त्री ८,- अंकणी पहा. 
अंखणे स ० क्रि८ .-अंकणें पह. 
अखतसाली ) क्रि2 वि० ? एढल्या वबा. ? 
पुढच्या जन्मी. 1 तुका ० ( | 
अखत्यार | अ० इखतियार | पु८ ८ ताप- 
विलेला अधिकार, २ दिलेला अधिकार किंवा हक्क- 
४. -पत्न न० ज्या लेखानें किं० पत्राने कांहो आ१ि- 
कार , हक्क, वहिवाट, इ० दिलेलें असतें तें. 
अखत्यारी [ अ०] पु ज्याला कांहीं विशी 
हक्क, अधिकार, इ० दिलेला असतो तो. स्त्री 


वि० 


, दिलेला हक्क, अधिकार ३०. 


अखबार [ अ० “खवर'चे अ० व० |] स्त्री २ 
बातमी , वर्तमान. & - नवीस, -नीस पु० ६ 


_ बातम्या, कि० हकीकती लिहिणारा, किं० लिहून 


पद्वद्वारां दुसऱ्याला कळविणारा. २ वर्तमानपत्र ४० 
चा बातमीदार. 


अस्क्म 


ळ 


अखम | वि० पंच, दुवळा , असमर्व. 1 तुका ०; 


अखय ! क्रि८ वि० नियय. 1 तुका०; 
अखर [फा० अखर ] पु० ६ गांवाच्या शजा- 
"ची रिकामी जागा. २ चरावयासाठ गेलेलो घुर 
दुपाशी विश्रान्तीसाठी जेथें बसतात ॥कि० सकाळा 
आणि संध्याकाळा एकत्न जमविली जातात अशी 
गांवावाहेर ची मोकळी जागा. > चुकलं गुरू 
अखरास पहावें (किवा) 'शोधावें हरवलेले चरू 
वहुत करून अखरावर आढळत. 
अखरनखर, अखीरनखीर क्रि 
कले तरर; शेवटी किंवा परिणामत. 
अखरी स्थी० गाडीची दोन चाके 


वि? कांहो 


ज्या आसा - 


भोवती फिरतात त्याचे वर व्रसांवलेलें तुळईसारखें 


'ाकूड, ह्या लाकडावर गाडीची चौकर खिळ- 
विलली असने . 

अखवानजी | हिं” | पढे अस्ुनजी पदा. 

अखा | सं० अखिल । वि० ? 'त्रंघ, 
अभझ्न, पूणे. २ वट्ट, एकंदर, 

अस्वाडा [ दि ] पु८ ८ काढा विरिष्ट 
कार्यार्थ एके ठिकाणीं जमणारी मंडळी किवा त्यांची 
्वात्र जमावयांची जागा. २ चव्हाटा, अड्डा. २ 
पाळ्खींचा दांडा, ४ पंथ (गोसार्व वगेरेंचा ). 

अखाद्य | सं० ) वि? खावयास अयोग्य. 

अखिल [सं०] वि २ सवे लकळ .२मांधताथ , 
गोळावेरीज, €२, अखिलाथे पु० तात्पर्य, पारांश . 

अखुटणें अ० क्रि? ख्विळा, वल्पा. ३० च्या 
यागानें वलन फाटणे. 

अखुड वि० लांड, फारसा लांब नव्हे तो: 
& अखुडश्ंगी, अखुडाटंगी वि० भखुड 
दिगांचीं ( गाय वगैर ). 

अखुडणें अ० क्रि० वस््रदिकांचे अखूड होणें, 
आटणें. स० क्रि० वस्त्र इ० अखूड करणें. 

अखुनजी , अखवानजी [ हिं०] शिक्षकारसरवै- 
याने योजावयाची मानाची पदवी. 

अखे | हिं आखा ] न०८ जनावराच्या 
पा्डीवर धातलेली पडी . परवाल, कंठाळ , वगैरेची 
एवा बाजू. 

अखेतीजञ । सं” अक्षय तृतीया | स्वी? 
वैशाख शुक तृतीयेचा दिवस ( फार झुभ दिवस 
म्हणून गाणिलेला ) अक्षय तृतीया: अक्षत ततीया . 


अंग 

_ अखेर [ फा० आलिर ] क्रि० वि० तरते 
शेवटी ,अखेरील. & अखेर नोबत सख्थी ०चौघडा बॅ 
करतेवेळी वाजविण्यांत येणारे टोले. अखेर साल 
न० ६ वषांचा शेवट, २ शेवटचें वष. 
अखेरी [ फा० आख्िर | स्त्री” पारसमापत , 
शेवट, 

अखेरी [ फा० आलिरी | स्त्री» ८ समा. 
२ वेगमी वगेरेंचें संपून जाणें. &- मारणे शेवटा 
विजयी होणें. अखरीचे दिवस ( शेतकोत । 
शेतकामें सुरूं करावयाच्या पूर्वीचे दिवस. 

अखों ) पु० डोळे. 1 तुका० 

अंखोअंख क्रि? ऐन किंमतीस: मूळच्या 
किंमतीस. 

अखोटा पु०९ कारठाभोवता किंवा खंटीभावत! 
दोरी सरकू नये अशी राहण्याकरतां जो करकोचा 


. ऑकिं० जी खोवण पाडतात ती. २ विहिरात धागर 


सोडतांना दोरीचा घागरीच्या गळ्यासाठो गळफास 
करतात त. 

अखोंड वि ० अव्यंग: 
जागा नाहो असें. 

अग अ० लहान त्रायकांस किंवा सुलांल हावे, 
मारतांना योजावयाचें अव्यय. उ० अग मैने ! 

अग पु० ९ पर्वत. २ दक्ष. 

अंग [ सं० ] न? २ शरार, देह. > शरा" 
राचा कोणताही अवयव वि.० भाग;गाप्र.२ वाज , 
दिशा , तर्फ. ४ कोणययाहा शास््राचा, विषयाचा . 


ज्यांत दोष काढावबा ल 


विधीचा /कि० कृत्याचा विभाग .५ कतुंत्व ,सेबेध उ” 


| 


त्या मसलर्तांत मात्यांचें अग असलें पाहिज. ६ झुप 
मदत , अनुकूलता . ७ कर्तृत्वाचे अचिष्ठान, ठिकाण. 
3० त्याच्या अंगीं चित्रकलेचें कौशल्य आहे. उ० 
हा दोष माझ्या अंगो नाहीं क० भार्या ठायों. ८ 
शरीराचे कांहों भाग ( आंतड ३० ) कांहो रोगां- 
मुळें शरीराच्या एखाद्य! द्वारानें बाहेर पडतात ते. 
९ कौदाल्य. १० आपल्या हितासाठी खटपट कर- 
णारा माणूस; आपल्यासाठो वशीला चालवीळ 
असा माणूस. उ० दरवारांत अंग असल्यावांचन 
कार्ये सफळ होत नाहोत. & अंगच्छाया स्त्री” 
अंगाची सावली; आश्रय, -ज वि० अंगापासून 
उत्पन्न झालेला .पु० स्वत:चे अपत्य .-त्राण न ०चिल- 


, खत.- धार स्त्रा० गाय .म्हेस ड० च्या पुढें आंबोण 


कग 


न ठवतां आण वासराकडून पान्हा न फोडावतां 
काढलल दूव. -द्रण्या वि० 2 शेतांत जातीने 
रावणारा; दोतांत देहकष्ट करण्याचे कर्तव्य ज्याचे- 
कडे आहे तो. -'घट वि उद्धट, दांटगेश्वर » दांटगे- 
पणाने काम करणारा. - धुणे न वाय- 
कांचे स्वान कि० अधोळ, -न्यास पु ? देव- 
नाचनातोील एक विधि मंत्राथ्चारपूवक डारी- 
राच्या ताळा भागांना स्पा करण्याचा (बाधि 
ण्पारवतेन न८ झोपेत एका कद्यावरून दसऱ्य 
कशावर वळणं, --पात पु० 2 शरीर रोडावगे 
वाळण, २ पर्वताच्या कढ्यावरून उदा घेगे, ३ 
स्रवागवावूचचा अटका, -प्रत्येंग न८ ठारीरास 
सर्व भाग, शरीर, -प्रस्थान न० ॥भ समया पर- 
गांवा जाणें दाब नसल्यामुळें त्या शुभ समयो गावा 
नाल दुसऱ्या एका घरा जाऊन कांही काळ राहणें 
शण नंतर आपल्या सोयीच्या समर्या तेथून ज्या 
परणावा जावयाचे असेल तिकडे जञावयासाठीं 
प्रत्यक्ष प्रवास सुरूं करणे. -बरांघा स्त्ी८ 
राचा टवण, घडण, -भग पु० ८ थकवा. २नाटव' 
हावभाव, -भर क्रि वि सव शरार आक- 
"्यास पुरत, -भृत वि. अंग कॅ० भाग ह्या 
साल्या] पांटांत वेणारे; तमाचिंध्ट असत्दल्ह ण्मदैत्त 
मँ5 / युवी, 3 याळण ७ रगड 

न्ती उपयोग, 


५ केंबळ अंगच्या जोराचा 
< दांडगा 


मस्ती सी १ अंगातील रंग, मट 
ना 5)कपण| 


मार्दव न८ २ शरीराची कोमलता 


>आरा- 


॥५ 


*महनत स्त्री 2 शारीरिक मेहनत. > शरीर ' 


ग्वपवुन कल्म्ला प्रयत्न ह ब्याथाम मोडा पु 
निरंगळांमुळें जांभया देणें, आळोोपिळोले रें 
ज्वराचे पूर्वी ग्रेणारी निरंगळा, _ यष्टी 

] स्त्री शरीराचा वांधा, उर्चा पञवुर्ता 


रस ( पानांचा, नारळाचा ३८ ) 


काम खुकारतट्टूप ण करणारा 
करणारा, -रारा पु० 2 


"राख्या पु० 
अंग चोरून काम 
अगास लावावयाची उटणी 

सुवासक ट्ब्ये, २ हा द्रव्य अंगास लाव. 
ण्याची क्रिया स्टाह स्त्रा० धक्कावुक्की मस्ती 
ण्स्ड्रा * आश्रय, आधार ञ्य्का 


खग्लग | चि० जवळचा 1 तुका०. स्त्री समागम, 


। लामय्य 


झग 


- लट स्त्रा: > 
लट येण हांनकारय, 
होण. अंगळलींन 
शररारांत युप्त असल. ज्ञा ! -वळण 
न८ झारीराची कि० वावा. अंगवळणी 
पडणें परिपाठाचा .सरावाचा , कि रावत्याचा होणे. 
वळा पु” आळाक पिळीका( दश ) .ण्वस्थघरन- 
*]रार आांकावया पुरते नस; मरू त अरन्यावश्यव, 
असणारे कपडलत , . देगा ,रवला.-वाटा 
पु० 2 शोतांत प्रच्यक्ष अेगमहनत करणाऱ्याचा शता 
र्‍या उत्पन्नांतील ॥हेन्सा.-वाटकरी पु.» »गमटनत 
करणारा भागीदार, -विकल वि जावा झालेला. 
णविक्षेप पु हातवारे, दावभाव, हस्तादकांच्या 
हालचाल "णक्राडिस्त्रा८ >» घरारायी वाढ किंवा 
स्थूलता. २ अडवा ४..- शः क्रि» वि2 > भागरा: 
< लब बाजूंना . २३ अंगाडंगान: प्रत्येक अंगाने : बेंग>। 
वगळ अंग घऊन. -संकोच प गगप्याची 
मणजे थाडफ्या जागेत लमाविर करण्याशी क्रिया 
यर पु० 2 ठाराराचा ग्पशा, 2 थ|त््गत, भट. 
"सेवाहून न«८ ठार|रमदन: अंग चोळ- 
ण्याचा, रगडग्यांची क्रिवा, -. संस्कार पु८ लान 
करंपॉ, रॉच लावणें, वगैरेचा वाथ संरकंती 
प्‌ अंगावॉडकरी पदी --ोसध्ये त. स्वारी - 
स्वत:च्या अंगातील टद्राक्त, - सुटका! 
स्री ८ काया व्यवहोरांतेन लाभ न होतां आणि 
हानीही न होतां तुटका, रसखूट वे जपलं 
"स्वभाव पु० मूळ स्वभाव. जयाजात श्रावडी 
निवर्डी, -हीन वि: व्थिंग,दार|राचा वादा अव 
थब कमी अमळेळा:. अपूर्ण, अंगहीन, अगहीना 
रत्रा० वध्या, 1 ज्ञा० ! . - काढणें -काढून 


संत्रव, 


पडण, 


1 ज्ञा० . 
धार. 
नृुकसानकारव, 


ठाराराच! 
दोण व 


वि. 


ट्ब्ग 


2 ल॑ंगा2 


ड्रग 


न| 


-: 


री, 


। घेणेंण्काय्या कागांतून वाहेर ५डण, - चरण कुचर- 
वगैरे . - रस पु० पाणी वगेरे न धालतां काढळेला । 


पणान काम करणें. -- इज्रोडणे अव्हेरण, -- टाकणें 
८ राडावण, २ बिश्रांतासाठी गाडीवर 7८ आडवे 
होणें, अंगावरून वारा जाण, अथोग बायूचा 
सटका हण, अंगाबाहूर टाकणे न पथकरणे .--धरणें 

अ० क्रि० थंडीने अग 


दुखणे, स० क्रि लढ 
। युक्‍युवात हाण. - मरणे (वेचा वाधर होणें 
: - माडून काम करणे कुराडे न करतां काम 


: करणें 


" साहून येणें ताप थावयाच्या आधा 
गाच्र कसकसणे ण्भगारखाली पडणं परिपाठाना 


ः्म्स्वड्‌ 


एण. अंगाचा अंकडा होणें पटक वगैरमुळे गालें 
नाठ ऐणें कि० अस्वडणे, -चा आळापिळा 
करणें ?£ गालें पिळव2श, २ सर्व शक्ति खर्चणें.- 
“पचा खुर्दा होणं आंतश्रमानें थकून जाणें. --ची 
लाहो होणे » त्रंगाचा भडका होणें ( ज्वरादि 
कारणांनी ). २ क्रोधाने क्षव्व होणे. - चे कातडं 
काढून जाडा शिवणे एकादा माणसासाठा 
पराकॉष्टचा झीज सोसणे. -- चा तिळपापड 
होणें रागाने वेफाम होणें.-च पाणी होणें एकाद्या 
कार्मा फार श्रमार्वि० क हॉणे. अंगाबाहर टाकणे 
न पथकरणें ; एकाद्या कामादा असलेला संबंध तोडणे. 
अगानें ,अंगीं ,अंगें स्वता .अंगावर ,दुलर्‍याचच्या मद- 
तीची ,संमती ची नाट न पाहातां.-वर पडणें अ प्रिय, 
नापसंत बसत प्रकवा लागणे. -वर शेकण 
दानिकारक हाणे. अगावरचें मुल न? ज्या 
वाल्काये अजुन स्तनपान सले नाहा ते. 


अंगावरचे मृल ताडण मुलाचे स्तनपान 
वेद करणें; त्वाला वरचे दूध इ० देणे. अंगाला , 
कुयले लागणे मत्सरानें क०रागानें त्याकळ होणे, 


अगो तुटणे कृश होणें, रोडावणे. अंगीं भरणे लट 


टोणे, अंगाला मिरच्या लागणें चरफडार होणें. 
अंगीं उणा वि० > ज्याचा आड. किंवा वाप 
मयत आहे अला, > !प्रवाया इेंद्रयाने ॥क० गाप्राने 
उगा, १ आप, गाड माजू "तल्ला. भी 
उषा त्तंड॑ जाणे स्वाणांस्थुंणां ज्याच्या 81) 
गति [७ शारधिवा डोप विवा व्यंग अलल, 
त्यांचा जर कोणीं उघड अथवा प्रच्छेन्न उल्लेख केला. 
नर तें ताबडतीव लाणणारा , ६० ओळखणारा . 
अगड | अगे -- आई | अ० अगार्ड । अग- 
आड ! ( भीति वि आश्चर्य यांचें दर्गांका अव्यथ भर 
अंगचा वि * अंग?! ह्या शब्दाच्या प्ठीचं ह 
क रूप आह. ह्याने घाटत वाभप्रचार पुढे दिले 
आहेत. १$०ची बा जन्मजात घा; म्रथाध्ययना- 
पासूनची नसलेला घरुळि. चचा झरा प्रश्वीच्या 
पोटांतून आलेला झरा ) ह्याच्या उल्ट पावसाळी 
अरा ). ० चा 'धनी दुसर्‍्याबर अवलंबून नसलेला; 


स्वतंत्र, ०चा लिहिणारा आपलं लिहणे आपण 


स्वतां लिहिणारा ( उल, कारकुनाकडन, मित्रा- 
कडून ६० ),. -चा खूर, -चा पाय ६० त्याच 
द्रच्यांतत कोरून. स्वोदून काढलेला खूर, 


झ्रात्य 


पाय ४८०. - चा कल्पक ज्याला शिकाविल्या- 


शिवाय म्ह० जन्सजञञात बुद्धीच्या जोरावर कांह 
कल्पना सुचते असा. याच सरर्णाने अंगचा कारा- 
गीर,.-गाणारा, -शाहाणा. -वितारी .-वक्ता . 
इ० ने अर्थ जाणावे. 

अंगठा [ सं० असुष्ट ) पु८ १ दाताचें किवा! 
पायाचे ल्ढ्ठ वोट. & अंगठेदाम पु०, अंगव्याचा 


: मान प॒ववूच्या दाहणीस वरपक्षाकडून द्यावयाची 


मानाची देणगी. ही य्रावबाच्या विधीला 
* अंगठेंदावरणी * म्हणतात . 

अंगठी स्त्री८ हाताच्या बोटांवर घालावयाचा 
एक वर्तुळ दागिना , अंगुलीयक . 

अंगठोळा [ म० अंगठा | पु मलांच्या 
हातांत घालावयाचा एक दागिना. 

अगडघ वि आतिल्ट्र. फापक्ा माणूस 
( पुरुष किं० ल्ला). 

अगडधत पु” £ नासावा, कवा नागड्यानें 
[इंडणारा भिकारी , २ भगड्वव किंवा ऐसंपेस वाढ- 
लेला लठ्ठ माणूल. 

अगडबंब वि० आत लट. 

अगडा पु० गाडांचे जूं आणि दांशी धांना 


' वांधावयाची दोरा. 


अंगडा स्री”, अंगड़े न.» ल्हान मलांना 
पायघाळ वंडी, सदरा इ. 
- अंराण न ? धरापुडची मोकळी जागा. : 
१॥"१हवस्तेत पटांगण ,जसे रणांगण ,महांगणइ८, 

अगणनीय, अगणेय. अगण्य | सं” 
४3 ०" गणू  सोजणें | वि ऑगाणित , अपरेपार . 
मीजतां न येण्याइतव. 

अगणित | खं० |] बि८ अलोट. 
ज्याची गणती वारला थेत नाहो असे. 

अगतिक [सखं०अ--गांते --क(प्रत्यय)] विर 
2 ज्याची गाति कुंठित झाली आहे ( तो ), २ पुढे 
इलाज किं० उपाय ज्याला सुचत नाहीं (तो ). 
७. अगातिकगाति स्थी० नाइलाजास्तव किं 
निरुपायास्तव पथकरलेली स्थिति, दशा . व्यवस्था : 
कशीबशी पथकरलेली व्यवस्था, सोय इ८. 

अगत्य न० ? जरूरी, >? आस्था, कळकळ. 
३ निष्ठा. 

अगत्य, अगत्यपूवक, अगत्यसेव. अग - 


अपार, 


अंगल्वानं 


त्यानें क्रि> वि०2 जरूर, कळकळांनें » काणऱ्याही 
सव्वा न सांगता , निठापूर्वक . 8 अगत्यवाद पु? 
आस्थेची, कळकळीची भावना ० वाध. 
अगत्यवादी वि एकाद्या माणसासंवंधा 1७० 
वस्तूतंव्था आस्था 1० कळकळ वाळगणारा १ 

अंगत्वानें, अंगत्वे क्रि ब्रि2 «च्या तफॅने ी 
वतीने, वया प्रलिनिनि, युमारता ह्या नोत्याने. 

अंगदर्नाति ' स | स्त्री> ८ वालिपूत्र 
संगद ह्यानें रावणाला क्रेळलला उपडेडा, > सन्मार्गाने 
वगश्यालिबेचा च नियम. 

अंगदर्दिष्टाड स्त्रो2 2 रामाची ता परनद्द 
म्हणजे वू टळेल अर्मे रावणाला सामोपचाराने सुच- 
'वेण्यासाठो रामानें पाठविलेला वालिवुत्र जे ्रगंद 
यानें रावगा डे केलेळी रदवदळी.> (वरील खया चा 
विषयास होऊन ) ळडवुडेयणा . 

अगदी क्रि वि 
“र्वस्वो. 

अंगना [ खं | स्थ्रो वावको , त्त्रा, 

अगम्य ( सं० ! वि? 2 ज्याचकडे ८ जबर 
नातां यरेत नाही १० जाणे अयोग्य महे अला. 


पूणप . “वाया. 


२ अय्यंत गहन, दुर्बोध: गढ. 3 ज्याचे आकलन 
करतां येत नाहे असा. 

अगास्या [ सं | स्त्री 2 जिच्यावरोवर संगोध- 
"वामुळें, समानकुल्त्वामुळें १ फार जवळच्या नार्‍्या- 
मुळें, भिक्ञजातित्वासु . किं० वयाने वर्डाल व्या 
कारणांसुळे लय्मसंबंध करतां येत नाहो अश्या स्त्री. 
गमन न वरील कारणामुळें किं० अन्य कार- 
'गांसुळे , जिच्याद्यी डरीरसंवंध योग्य नव्हे तिच्याच 
नों संबंध करणें. 

अगर [ खे८ अररू | अगरु पहा. 

अगर ) न० 2 ठकाण. > अत. 
1 तुका० ; 

अगर [| फा०८ | उ८ अ? [कवा ? अथवा, 

अंगरखा ,अंगराख। पु ८ [म ८अंग राखता नो] 
८ अंगांत वालावयाचा एक विशिष्ट प्रकारचा कपडा , 
हा घाळदार आण गुडव्यापर्यंत असतो. 


र अगरताळ > अगरताळा. अगरताळ्य़ा वि 
डाडगश्वर , वाटेगण क 


अगरबत्ती स्था८ 
( चॅडनाचें पीठ, कापूर , 


२ लाठा. 


उदबत्तीचा एक प्रकार 
वगेरे सुश्थी टब्यांच्यी 


अगळ्ीक 


कांही विठाप प्रकारे केलला काडा ). 

अगरवादी | सं० अग्रवादी । पु” का? 
करणारा , फिर्यादी , वादा . [ 1 ज्ञा 

अगरामेर ) स्त्री> शेताचा कड कि० मयादा . 

अगरु., अगरू पु०, न० ८५, प्रकारनें नंदन. 

अगर्द्य (| सं०] वि अगड , आनिय , दोप- 
राहत, नडला पाचर नाही (तें 

अगल, अगली स्त्रा> नांगगा न.गाडो-, वगैर 
बँल हाकणाराची ब्रेटक, जागा 2८. 

अगला [| हिं० ] वि पुढाळल, पुढचा (भागला 
यालया उलट ). पहिला, म्होरव्ता, »* अगला! 
पडला म्हणज मागला हुषार. ' पडल्यास ठेच 
मागला शाहाणा. 

अगल्याबगल्या वि> » हणानरा, ध:क- 
श्वित किमर्ताचा. > त्चाआश्रिन, चा बगला . 

अंगवणे ) सं० क्रि मुळा, गसावन घेग. 
1 तुक्ा० ( 1 1 तुका० : 

अंगवण , स्त्री: लाब्ध्य. आकि. ज्ञा० 

अगवळ, आगवळ | सं” अयर वळण, 
प्रु० वेगो , ांबाडा 2० घातल्यावर क्रेशांचो रोक 
वांधावयाचा दारा. 

अंगताळ्य़ा वि2 द॥[गन वगेरे वडावणार! 
लानार ( उलट, टंकपाळ्या "द टांवासाळात 
काम करणारा ), 

अंगस्ताळ .-ळा. -ळ्या 


उत्ळबळ . 


वि डोडगथर, 
अगस्त | सं८ ! वि८ ना 2 एक] महान 
तपख्याचे नांब. २ अगास्त नांवाचा तारा. ह 
एक प्रकारचे झाट, अगस्ता । याच्या फुलांनी 
भाजा करतात ). 
अगळ | खं? अगला | सु दार वढ केरा 
ए्वासाठो त्याला अडसर लावतात तो , 
अगळ स्त्री ० वेंदुलांच्या खळांतील खळगा . | 
अगळगोटी स्थी०,अगळडाव यु” वैदुलांच्या 
ख्वळांतील णक प्रकार ( उल्ट, कोंढ्डाव ). 
अगळा, आगळा [ हिं० ] वि० 2 वरकड. 
भ्रष्ट. २ “पेक्षा आधेक , जास्त. र 
अंगळी [सं ०अंगुलि ] स्त्री 2 बोट (हाताचे 
कि पायार्चे ), [ २ अधिकारवाह्य वर्तन. 
अगळीक, आगळीक स्त्री > चक. अपराध. 


झगा 


अगा | फा आगाह > ठाऊक असलेला | 
यु, स्थी० “ची जाणाव, “विपधी अटकळ. ४ 
अगा बांधणें अटकळ ० अजमास करणें. 

अगा केव प्रया” अ० अरे ! अही ' 

अंगाई अ८ ल्हान मलांना निजावितांना आया 

न गाणें म्हणतात याचें हा शब्द पालुपद आहे. 
स्प्री” ( मुलांच्या संवरंधाने ) निजगे. नीज, झोप. 

अगाई | अगे आई | अ० 2 अगवाई ! 
॥ दा भातीचा किंवा आश्चर्याचा उदार आहे ). 

अगाऊ, आगाऊ [ हिं० आगव्‌ ] क्रि वि? 
पूव , अगोदर, वि पूर्वा दिळेडा, किल्यावयाचा : 
पूर्वा कलेला, के० करावयाचा ४० 

अगाकडा , अगाकडा पु एक प्रकारचा रॉट, 
गाकर, पानगी. 

आगाजणें अ० क्रि» गाजगे, ल्या नाजा- 
वाजा दोण, 

. अगाजा [ फा आगाजाहू | पु०गाजावाजा, 
व. बोलवाला. ४3 अगाज्याचा वि सवंप्र 
माहित असलेला, गाजलेला. 

अगांतुक [ सं? आगंतुक >< वाहेरचा ] वि८ 
न वोलावतां आलेला. 

_ अगांतुकी [म० अगांतुकाचे वतन ३०] स्त्री” 
बोलावलेळें नसतां दुसर्‍याच्या धर| ताणें. 

अग(ःध [सं० अ अभावार्थक सगाध स खोल ) 
ववे १ आति खोळ. ज्याचा पार लागत नाहा 
असें; आतिशय विस्तृत , विधुल (समुद्र, जान इ०). 
२ अदाक्य, असंभाव्य, दुमिळ. 

अगापिछा ,आगापिछा [ हिं? आगा " पुढची 
माजू -- पिछा > मागची वाजू ] पु० १ मागील 
पुढील हकीगत , इतिहास. २ पुढची आणि मागची 
वाजू. ना० मागल्या पिढीची आणि पुढल्या 
पिर्ढाचीं माणसें म्ह० आई बाप, मुळें वाळें इ०. 
3 अगांपिछा पाहाणे एखाद्या गोष्टींचा २01 
वार्जूनीं विचार करणें. सावधगिरी वाळगन ण्कादें 
काम करणें. भे 

अगाबानी स्थी” एक प्रकारचें कापसाचे 
वुटीदार कापड. [निखारा . 


अंगार [ सं० ) पु” र्सरसांत किंवा पेटलेला 


अंगार | पु० ? निखारा. ज्ञा? २ राख. 
1 तुका० ! 


» ४१ 


अगिखुर्ना 


अगार | सं? ] नं० 2 वर, निवासत्यान,. २ 
काहा पदार्थ साठवन ठेवण्याची जागा. ३० 
शास््रागार  शान्ञास्त्रे ठेवण्याची जागा. 

अंगारक [( सं” ) प० £ भंगळनांवाचा म्रह 
( ह्याचा रंग तांबुल असतो ). 

अंगारकी, अंगारी [ स अंगारक |, स्ी? 
कृष्ग पक्षांत मंगळवाररा पडलेला. चतुर्थी. ( हिला 
अंगारा चतृथीं किं० चोथ असेंही म्हणतात ). 

अग्रारडा [ सं? अग्र ] पु टोक, शोवट 
( झाडाचा , जिभा बगेरे ). 

अंगारा [सं ) पु० १ टेवाऱ्या नूतासंमोर 
जाळलेल्या पदाथीची रक्षा ( जी भाविक लोक 
कपाळाला लावतात). २ अशा रक्षेने कपाळादेकांवर 
काढलेली आकृति किं० खूग. २ निखारा , विस्तव. 
४ जोवळ्याच्या ताटांवर पडणारा एक रोग.५ भूत- 
पिद्याचादिकांची वाचा टाळण्यासाठां मंत्र धालून 
साधु जी राख कपाळाला बरे लावावयाला देतात ती. 
3 अंगाराधुपारा पु० खाला स्वतंत्र राव्द पहा. 
अंगाऱ्याला गेला आणि पांगारा घेऊन 


. आला मोठें काम करायला गेला, आणि यःत्काश्चित 
काम करून आला ' अंगारा करणें भतत्राधा होऊं 


नये किंवा दृष्टावेट लागूं नये म्हणून कपाळास वगेरे 
अंगार लावणें. डावया पायाचा अंगारा लहान 
मुळांना दृ वगैरे लागं नये कि.० लागली अलेल्या 
तिचे निरसन व्हावे म्हणून आया यांच्या डाव्या 
पायाची माती त्यांच्या कपाळास लावतात, ता. 
अंगारा धघुपारा करणे, - वर अंगारा करणें पहा. 

अंगाराघुपारा पु” 2? अंगारा ('/) पहा. > 
अल्प, अपुरा पुरवठा. 

अगावत | सं? अंग ( शरार ) --आवतं 
(भोंवरा) ] न० केशांचा भोंवरा ( विशेषतः 
घोड्याच्या अंगावरचा किं० खांद्यावरचा ). 

अंगाविणें [ सं० अंग ] स? क्रि? ९ अंगा- 
खांद्यावर घेणें, आलिगिणें. २ आपलेसे म्हणून वेणे . 
स्वीकारणे, किं० वागावेणें. 

अगाश्ीी, आगाशी | सं” आकाश | स्त्री? 
? जिच्या वर छप्पर नाहा अश्शी , म्हणजे उघडो 
गच्ची ( प्रत्यक्ष आकाज्ञाखालो असलेली ). 

अंगिसुना | वि० निश्चल. 1. तुका? ! 


भंगी 


अंगी | स श्रेंग स्था ८ लान मुलांचे 
संगातळे पैरग, बंटी ट८ 

अंर्गाकरण न०, अर्गाकार पु. | सं फन -- 
करग ] ४-चा स्वैकार करणं.२ -हा भाश्रय १ण 


जी वाजू उभळून वरण; पदकरणे,3 न्य करगे 

दाता धग, « स्वॉोकार 

अगाकारण [सखं८ । स क्रि> >» व्वाका- 
रण, पंशथ्रकर० णाचा पुरस्कार करण. दाता धग. 
मान्य करणे, -ला टमति देंगे 

अंर्गाकत [सं०]वि> 2 पथकारले,न्वा कार. 


वे, मान्य केळेळे, हातो घेतळेळे 
भरगान [सं०्याज | पु०,म्त्री2 माझ, विस्तन. 
अगा नवेद वि रडासाचा 'पक प्रकार. 
अयगुठ! [स ० भंगुष्ट 'बदल कावतेंत !प॒ ०८ आंगठा . 
अयुणा , वि> अवयुणी , निगुंण. 1 तुका० ! 
अगुल | न० अंगठा. 1 तुका० ! 


अयु्णी [से०2 अ--यृण । वि > नुणराहत , 
: दुर्युणा, ३ नादान. 

अयुल | खं? ) 2 आठ. थब पोटास पोट 
टकले जी लांबा. होते ती. > वर सांगितखेल्या 
ळांबी इतके परिमाण, ३ हाताच्या बोटाच्या 


रुंदांचें परिमाण, र्‍ 
अंगुले [सं०] स्त्री :दाताचे ८ पायास वोट 
'%& दाण [सख ८ अंगुलि--त्राण] न ० 2 धनप्याच्या 
दारीचचा वाण सोडल्यावरोबर वोटांवर दोरीचा 
मत्यावात हाता व्यापासून बचाव करण्यासाठीं वोटां- 
वर घालावयाची चामड्याची पिटावी किं 1त- 
माजा, -नादष्टावे० वाटाने दर्शविलेले, -- निठे 
पु० ८ बोटाने द्शविण्याची क्रिया .-भंग | खळ 
अयाळ --भमंग ( मोंडणें ) ] पु० ८ कोटे 
माडण वगर; वाटांचे सांधे साफ, संल, करणें 
शाप दत तनया क० आनंद याचित करतें समया 
स््रया दान कानशिलांवर दोन हातांचा बोटें मोड 
नात ता क्रया. -नतेन न? 2 आपण कांह 
वचारांत मन असतां आपल्या वाटाच्या ज्या 
सहजासहजी हालचाली चाललल्या असतात ऱ्या 
रा पु७ १ करपल्धवी; बोटांच्या प्वुणांनी 
करावयाची भापा 


[ सु ] न० 2 


अंयुळीावर किंवा 
बाटावर वापराबयार्‍चा दागना 


श्रंगठी . 


| 


ळ श्रंगटी 
अगुष्ट स० । पु० » भागठ। अभ]ष्पव 
धगय्रथाच पर. अंगृष्ठाची आगमस्तकांत जाणे 


। 


गतठाय रागाव. अंगष्ठावन्न दषादार करण 
2 भाड्या इदयारतावरून संवंव वस्नर्म्यात जाणणे: 
पडिक्यावरून पुष्कळ आकळणे, > राड्चा पवन 
क्रातशयाचि, कराण;पिथाचा कावळा करणे 
अगृष्टाण, अगुस्तन. अंगस्थान अगुस्तान 
अगुतलिस्थ्रान, अंगुलित्राय न” सुः 
गोर्य नथ न्हणून डिवण्याच बळा डावणारा माणूस 
पल्यावाटाला पच्याची लहान टॉपी घालतां ती. 


अंग्रुस्ती स्त्री८, अगुस्त न० ? काढी भेसुर 


१7": 


ग्व८ 


किवा किळसवाणा वन्न पा! धसलां , किंवा 
"वाढा कणकट, कंकर , आवाज एकला असतां. 
श्रापल्या अंगांत जी धरारा उठते, विवा आपल्या 


ळा जे शहारे येतात ते: शिरराटारा 
डल पाहातांच त्या मळात त्रंगर्ता दिळी 
अगुळा, - अगुळ पह. 2 अंगुळी सुजली 
स्हेणून डागराएवढी हाणार नाहीं प्रसेक गोष्टीला 
"संगिक केवा जार्‍या च निर्वन्य असतात. ने कोपा 
लेच कन्हाडी उद्ंधितां वत नाहींन 


उ० आंपवा न 


अयुळू | नेद भापेताळ शाब्द | स्त्री ० उडा 

अग्रून [खं “अंग चा पं मा । क्रि वि” -च्य, 
पाजून, त्फेनें, कट 

अग्रूर | फा० ! पु०्द्राक्ष, दाल 

अयूर | सं८ अंक्र |] पु७ अनेक व८ १२ 


हात आढल्ल्या जखमचा खरखरीत प्रष्टभाग 

अगूळ [ख८ अंयुल] न८ ' अंगल ' पहा 
ण्वढ न८ वाटावर दागिना म्हणून घालावयाचे वळे. 

अगे अ८ हे! आपल्याहून वयात 
$८ दर्जाने लहान अशा छ्लीला उदशन वोळतांना 
किंवा हाक मारतांना योजाबयासे शळ्याया, ग” 
अरे चंटरे ! 

अंगेजण स० क्रि८ अगाकारणें ' 
(हृ क्रियापद कवितेंत आढळतें ) 

अगरा, अग्यार। , आरेयारी स्त्री ० पारश्यांची 

शाळा, ( जेथील आझ्ञ कधोही विझ दिला 
जात नाहो. ) 

अंगष्टी स्त्रा८ ८ त्रंगयाष्ट, ठाराररूप काठा 
अंगाचा वांधा, > ढेटप्राथ नमस्कार. 1 जा 


श्र्रा १ 


पृ]. 


झगा 


बोलतांना कि० 
अव्पंय: गो 
गो ह्यांचा 


भरा अ त्त्रिय़ांना संवोधन 

अरयांना हाक मारताना योजावयाचें 
असाही दशाब्द र*ड॒ आहे. अगो अगाणे 
प्रचार कोंकणांत आहे, 

अगोचर [सं? अ अभावाथक : गोचर न शेंद्रे 
यांन। कळतें तें ]वि० ८ ज॑ इंद्रियांना कळत नाहा त 
२ दांडगा , आर्प, धाटिंगण. उ० तूं किती अगोचर 
आहेस रे ( कि० गे) ? अगोचरपणा ५० 
श्रापंपणा , 


डांडगाडं . 


» ४१ 


“५ 


:8| 


_ हें दाथविन्ह असून यास प्रायश्चित्त सांगतले आहे. 


अगोचरी स्त्री2 थोग्याचे एक विाश2 आसन. | 


अगोट,-ठ स्त्री० 
क० सुरवाती नंतर चा कांहों काळ, २ स्वबेथध पाव- 
लाळ्याचा काळ. 

अगोदर क्रि वि० पूवा, भाधा. 

अगोदरचा वि० आधाचा , पूर्वीचा. 

अंगोपचार ) पु” देवाच्या मर्तीचे उपचार. 
1 व्ा०! 

अगोस्ती स्त्रा८ अंगुस्ती पहा. 

आम्रे [सं०] पु० १ विस्तव. २ अझींचा देवता 
२ पूव आणि डाश्तण ह्या दान दिशाच्या मथलाचा 
आधपात आपल्या पोटांतीळ पचनाक्रया करणार 
उष्णता .५ पथ्वी ,अपू ,तेज , वायु,आणि आकाशा, हो 
जी पंचमहाभूते यांतील तिसरें. 2. एकाद्यावर 
अभ्रीचा पाऊस पडणें याच्या वर एकाच काळा 
अनेक संकटें गुदरणें. 
जाणें, नवऱ्याच्या चितेत वरायकोने स्वतास दहन 
करून घेणें. -कण पु० 2 विस्तवाची ठिणगी. 
-काष्ठ न० 2? पेटलेले, जळणारे लाकूड. २ रसरशात 
निखारा . - क्रीडा स्त्री० शोभेची नळे, चंद्रजोती 
फुलबाज्या , ३८. दारू. उडावेणें. -खांब पु? 
रसरशीत, तापविलेला धातूचा खांब. थमाचे 
किंकर पाप्यांना शासन करण्यासाठो असल्या खांबांस 
बांधतात . - कुंड न० होमाचें वेळां आमि प्रज्व- 
लित करावयाचा खळगा किं० भांडे. - कुमार पु० 
एक प्रकारचे ऑपध किंवा रसायन. -पचक्र न? 
योगशास््रांतील एक पारिभापेव शब्द. -ज्वाला 
स्थ्ची० विस्तवाचा जाळ; जाळाचा झोत . -तीर्थ न० 
तळहाताचा खळगा ज्यांतून पाणी प्याले जातें. 
करि० ज्यावर दक्षिणा दिल्यावर पाणी सोडलें जातें. 
-नाज पु०? द्ोमाचें वेळी प्रदीप्त केळेला आम्नि विझ्णे 


पावसाळ्याची सरवात 


असिकाष्टे भाखषिणे मती. 


-पर्राक्षा स्त्री अभिदिव्य. - पुट न० (वैद्यकांत) 
मात्रा करते वेळो माघ्रांच्या घटकदव्यांस अभ्नीची 
आंच देण्याची क्रिया. - प्रद वि० ञठराग्रि प्रदीप् 
करणारें ( औपध ). - प्रवेश पु० नव्म्याच्या 
चितेत त्याच्या स्ीने त्याच्याच शवावरोवर स्वतास 
जाळून धेणें.-मणि पु ० खर्थकांत माण. - सांद्य न८ 
पोटांतील पाचकशक्तीची अशक्तता किं० दुवलता 
- मुख नेपचनाक्रेया वाढविणारा एक ओषाधि 
आझ्ञैस्थान ) न० योगक्षास्त्रोक्त भ्रकाटिम'्यस्थ 
दविदल-दोन धानांचे चत्र. 1 ज्ञा ( -ःशाला 
स्त्री होमशाळा. -होत्त न८ ग्रृहस्थाश्रमी 
ब्राह्मणांना शास्त्रोक्त अन्नात सांजसकाळ होम 
करण्याचा विधि.- होली पु० असमिहोत्र करणारा 
ब्राद्षण. २ एकसारखी तंबाखू ओढणारा ( विनोदां- 

ल उपयोग). अभझ्युत्पात पु० £ अझीने कि ० 
बीज पडून जो अन्ध॑ होतो तो. २ उल्कापात. 

अग्या ना ( मुलांच्या खेळांत ) म्होरज्या . 
पुढारी . 

अग्यारी स्त्री अगेरी पहा. 

अग्र [ सं० ] न? टोक, शेवट, शेडा, कळस, 
उध्वेभाग. २ (समासांत) मुख्य ,प्रधान, महत्त्वाचा . 
&७अग्रासन [सं० अग्र - आसन] न० मुख्यतसा- 
वयाची जागा. जसें सभास्थानी अध्यक्षाची खुर्ची , 
दरबारांत राजाचे थिंहासन , देवळांत क्ार्स्वीवांचें 
व्यासपीठ, हग्रका, अग्रजा स्त्री? १ महाच्य। 
उदयास्ताचे क्षितिजाबिद आणि पूर्व पाश्चिम 
क्षाितिजाविंद॒ यांच्या मधला वंस. - गण्य 
वि० मुख्य, प्रधान, श्रेष्ठ, अग्रस्थानच्या 
मानाला थोग्य. -गासी पु०,अग्रगाभिनी स्त्री ० 
१ पूर्वगामी ,म्होरकया , अय्रनेसर . पुढारी आघाडीस 
किंवा आरंभा असणारा, -री.-ज वि० 
? वडील. साऱ्यांत आधा जन्मलेला. पु० 
वडील भाऊ. -जा स्त्री” १ अगोदर 
जन्मलेली. २ वडील वहीण. -णी पु? 
पढारी , म्होरक्‍या , मागंदर्शाक.- धान्य न० शर- 


. दृतूंत पिकणारें धान्य; खरीपाच्या हंगामाचे धान्य 


_ -पूजा स्री० सन्मान. पहिली पूजा. श्रेष्ठ मान 


२ टोक 


आधघो 


-भाग पु० १ ऊध्वभाग, पुढील भाग 


माथा , होबट. कळम.-भोजन न८ ? 


र 
९ 


जेवणे ( इतरांच्या पूवा ञवग्याचा नान, हक्क. 
असल्यामुळे ).-भोजी त्रि2 » श्रश्रमोजनाचा. 
किंवा इतरांच्या अगोदर जेवण्याचा मान, कि 
हक्क असणारा. » अग्रभोजन करणारा. - वर्ती 
वि पूवीचा , शर्वाचा; पुढे असल्ल्टा. -वाढी 
पु०, वादिना स्त्री” 2 फियांदरी .तक्रार करणारा .२ 
श्रापळें मत जोराने प्रातिपादणारा. -सर वि खाला 
अग्रेसर पेढा. -दार पु० भान्हणांना उदरान- 
वाहाथ दान केलेल्या जमिनी किंवा गांव. 
अग्रांछु [ लं? अग्र अंशु ( किरण ) | पु” 
प्रकाणाच्या किरणांचा ठोवर, किंवा त्याचे टोक. 
अग्रेवन न? शरत्याच्या कडा वि.० अरण्याचा 
कांठ. अग्रेसर पु” पुढें सरणार. पुढाकार 
धंगारा , नेता , पुढार . म्हारज्या. अग्रादक | भभ्र 
*- उदक ] न० अरा पहाटेस बिहीरातेन वगरे 
काढलेल पाणी . म्हणज स्वच्छ निर्मळ, पाणी. 
अग्रा ( खं” | स्त्री खर्थ ज्योति उगवतात 
[किंवा मावळतात नेल्हां त्यांच पूवाबिदपाथन जे 
श्रंतर असते नें. 
अग्राह्य | 
धण्थाजागा ) वि 
अ्रयोग्य किंवा अडावय. 
आग्रेम [सखं०|वि” 2 पुढला, पुढाल.> मध्य, 
प्रथान, आढिम. ३ अग्रज, बडील. &.--'बान्य न८ 
गारदवतूंत पिकणारें धान्य. खरीपाचे धान्य 
अग्रय [ खं० ! वि मरव्य, पढे असलेला 
असावयाला योग्य. [ ३ वढकर्म. 
अघ [सं०] न” 2 पाप, २ सुन्हा, अपराध. 
अघटमान [ सं० |) वि० 2 क्धाही घडून न 
येण्याजोगा; अठाक्य कोरटांतील, २ असंभाव्य. 
अघरित [सं०] वि० 2 घडण्यास अद्रावय , २ 


निप्रेवाथक - धराहय :. 
*्वाकारण्यात 


खे य | 
* अग्रहणय: 


भॉतिप्रद, अवल्क्षणी. न० १ चमत्कारिक 
आश्चर्यजनक, नवलाची , कि० अश्रुतपूर्व गोष्ट 


ऑकिं० प्रसंग ० २ लाकांत्तर साहसार्‍च छत्य. > 
अघारतघरटना [स०] स्त्री० विलक्षण, अश्रन पूर्व 
अश्या घडलळली गाष्ट, प्रसंग वगर, अरिताविंदान 
न० २१ आशद्चयंकारक ,अद्धत काते. २ विलक्षण गाष्ट 

अघड वि २ नघडावेलेला. २ मुळ रूपांतच 


व्मसलळेला ( दगड ३८ गै 
कघननघम, अघाननघान. अघाणीनघायी 


अघार्री 


[ फा० नाधान > एकाप्यत  रन्याबानं; विस 
कर्ण ३ क्‌र पत नलना. 
अघरडा | सं० ' शय चा नशा पु 


* टोक, माथा , दाब 

अघवा, अघा वि लव, तांब, दरोवस्त 

अधळण, अघाळणें सं” क्रि, 'गप्यान कपडा 
न्वच्छ करण्याकरितां लळवळपे 

अघळपघळ वि 
नन मोकळे करून, काच न याळगता, 
( भाषण ). क्रि वि नोकाचा नाने: टकाच. 
भंनि, न वाळगता. 

अघळाअघळ स्त्री, घाऱ्या वक वीर 
ववळवळण्या ची क्रिया . 

अघाडा पु.” एक प्रकारचे 

अघाडा पु वेण, अनाडी , वगैरे 
व्विवांनी केशांची मुठीत वरळेलो टोंक. 

अघाडी | हि” । म्व्रा० 2 पुढली वाजू. ” 
सैन्याच्या नोंडच्या , म्ट “वांत पुढल्या तुकड्या . 
( पिछारडींच्या उल ), ३ धोडा ठाण्यावर बांध- 
नांना त्याच्या गेल्यात आणि भाजूस आडकंवा- 
वाच्या दोऱ्या , : - घेणे पुढाकार धेणे, - मारण 
पुढच्या भागावर हह वरणे, साधणे संबांच्या 
अगोडर प्यंवाड। गाष्ट करण. 

अधाडी क्रि» वि० पुढे, श्र्चमागा 

अघाडीपिछाडी [हिं० | स्त्री ८ 2 दुढौल वाजे 
आषण मागीलत्राजू , २ संन्याच्या पुढल्या मागल्या 
तुकड्या, ३ धाडा तंत्रल्यांत बांधतांना त्याच्या 
गळ्याला वांथावयाच्या आणि मागल्या पायांना 
वांभावयाच्या दोऱ्या 

अघार | सं०] वि८ >» क्रर, भर्यकर. 


4०८, व १, मटारेत, * 
क्न्टेले 
व्‌. 


वानर झुद्टप 
:[|ळतांन' 


. किळस, शिसारी ,किं०खना बाटविणारा. ३ चिंता , 


' विवंचना,किंवा काळजी ,नसलळेला :नाश्चन्त . ४ विल- 


क्षण, अचाट, उ० अघोर कम, दंड, निद्रा, पातक. 
दु:स्व, यातना ; कष्ट, ३४०. & अघोर पंथ ,-माग, 
रोग पु० अघोरी लोकांचा पंथ , मार्ग, योग. खाला 
अधारा पहा. । पु० नरकावशेप. तुका ० ; 
भघारजप |पु०पिशाच मंत्राचा जप. तुका ०! 
अघोरी | सं० अघोर -- अत्यंत भयंकर , हिरडि- 
स्स ] वि० विलक्षण, राक्षसी, किळसवाणी कम 


करणारा. पुर हा झाब्द एका विदा 


>>> 


ची 


मार्गांच्या किवा पंथाच्या भिकार्‍यास लावतात. 
ह नम स्थितांत किवा नसर्‍या ल॑गोटानिशय वाजा- 
रांत हिंडतात, व्र रक्त॑ काहून, मृत पिज्न, 
डोळ्यांची बुबुळे वाहेर काढून, अंगांत, जिभेत 
वगैरे सुया भोंसफून दुकानदारांस खंती, दया , वगैरे 
वाटावयास लावनात, व त्यांच्याकडून पैसे उकळ- 
नात, व अशा तर्‍हेनें गांबंगावो हिडतात. अद्य 
रॉताने शरीराला छळणे संबर्यानें त्यांना साध्य 
आलेले असते, त्यासच अधोरयोग,- मार्ग, -पंथ 
अश्शी संज्ञा आहे आणि अधोरयागी , - पंधरा , - मागा 
दे अघोरी शाब्दाचेच प्रनिशाव्द होत. 
अंघाळ स्थी० स्नान: श्रगधुणे, 


झ्च्ळवी 


२ पाल्हाळिक,. असंव,, मृखपणाचें (भाषण इ० ।. 


अचरपचर. अचरब्चर न?” रक्ष. वेचव 
अचल | सं”? अ:-चल | वि न हालणारे: 
रिऱ 


यर, पु० पवत. उ० हिमाचल, वि'्याचल, इ८. 
भेचल ( सं” | पु० १ एखाद्या वस्त्राची कट 
कि.० किनार, पदर. २ वमस्याचे सोगें. ३ योग्याचे 
वापरावयाचे एक वस्ब. 

अचला [ सं” ] स्त्री? पृथ्वा. वि स्वा” 
न हाल्णारी . &$ अचला नार स्थो० भकरसंक्रांती च 


. ढिवशां स्तिया ज्या एका म्वींला एकाच ठिकाणा 


अचकट, अचकटावेचकट वि० » अकाल, 


बाणेरडें, असभ्य, फाजीलपणाचें. 

अध्चकबोचक, अचकबचक ।क्र० विर 
श्रव्यबस्थितपणे , भरमसाटपणे . 

अचकाविचका पु० ८ दांडगाइमळे झालेली 
नासाडी , दुदेशा. २ गोंधळ, विघाढ. 

अच्काी स्थी० उचकी. सनृष्य मरतांना कवा 
वुडतानां त्याचे प्राणवायु निघून जातात त्यावेळचे 
व्याचे जे हिसके ते प्रत्येक. 


वसवून ठेवून तिळा कांहो हालचाल करूं न देतां 
बसल्याच जागो खाऊं पिऊं घालतात ती. 
अचल्ित | सं० ।) वि० 2 स्थिर, न दाल- 
णार; हालवितां न येतें तें. २ न हालविलेले. 
अंचवण ! स? आजमन । न” जअवणानंतर 
हात धुणे. 


अंचवणें | सं? आचमन , अ८ फ्रि० 2 


। जेवण झाल्यावर हात 'णें. ( आंचदणें हें ज्यास्त 


अचंचल [ सं० ] वि० २ चंचल नव्हे ते: , 


स्थिर , निश्चळ, २ एवानिश्वयी , स्थिरवृ्ताचा . 


अचतुर [ सं” अ-- चतुर | वि? 2 चवुर । 


"कंवा शाहाणा नव्हे असा. २ जड हाताचा, विन- 
कसबी , २ मंदर्ाद्रि, जड, धोरण न समजणारा. 

अचपळ [| सं० अ -- नाहो चपळ ज्याहून ] 
वि २ भराऱ्या मारणारे, आवरण्यास काठिण 
( सन गगेरे );उच्टुंखळ, २ खोडकर , चंचळ, त्राऱ्य 
( मूल इ० ). ३ तलख, तत्पर . 

अचंबा [ हिं ] पु १? आश्चये, विस्मव, 
नेमत्कार , २ आश्चर्य बाटविणारी वस्तु, पदार्थ ३०. 

अर्चंबीत फ्रि वि अचानक: झटब्शा; 
लक्ष्यांत न येईल अज्या सफाईने. 

अचर [ सं० अ:-चर ] वि न हालणारें; 
स्थिर , स्थावर ( झाढें, पंत, घरें, ० ). 

अचरट वि» £ मूख, बावळट, अधंवट. २ 
अक्कळ कमी असल्याकारणानें भूखांसारखें वर्तन 


करणारा. र व 
उअप्वरटपफ्चरट धि० बेचव. रूक्ष ( खाद्य वगेरे). 


शुद्ध रूप ). २ ०2 ला मुकणे, सर्वरवा गमावणे & 
जेवावयास पंचास्रत अंचवावयास खारें पाणी 
>> आनंदात प्रारंभ आण दु:खांत समाप्ते. 
अचळ, अंचूळ, अंचोळ, अचोळ न« 
गायी, म्हशी, ४० चे थान. 
अचळ क्रि० वि० अलगत: धक्का न लागल. 
हिसका न वसेल, अ रीतीनें; सोम्यपणासें. 
अचळ [ सं० अचल न हाल्णारें ] वि० न 
हालणारें; स्थिर. 8 -पद्‌ न० न ढळणारें किं० न 
बदलणारे स्थान ( घ्रवाच्या ताऱ्याचें इ० ). 
अचळवी वि० ? न हालावलेल, न स्पाशलले. 
न ढवळलेलें, ( दहो, वल्लें ०. ) 8 - वाण न८ 
मकरसंक्रांतीच्या आधल्या दिवशा दहा विरजून तें न 
हालवितां दुसऱ्या दिवशी भांड्यासकट, -जिचे 
एकही मूल मेलेले नाहीं अश्या, - सुवासिनोस 
दान देतात तें वाण. ( हें वाण देणाऱ्या स्त्नील 
आयुरारोग्य प्राप्त होऊन तिचा मुलें अत्पाय्‌ मरत 
नाहोंत ). _ _ _. _ 
अचळवी क्रि? वि० इलकच , नाजूक हाताने. 
साम्यपणानें ( स्पाशिलेला पदाथे न हालेल.न डिच- 
मळेल अशा रीतीनें ). 


अन्त 


अचळ पु शोचा! लुयडे, वातर, उत्थादाच 
। तुका? ! ी 
अंचळी . आंचळाी ([खं०८ अचल > पदर स्त्र» 
» वस्त्राच्या कंडेल सुटे सुटे वागे किनारीसाठ 
ठेवलेले असतात ते प्र्येक. 
अचळोजी, अचळाना पु” हट. 
आळशी माणूस ( विनोदाने, कुचेेने ). 
अचांगण अ८ क्रि८ अपकापांच्या 
वोचणें: अद्याक्त , कमजोर , निरुल्साह दोणे. 
अचांचल्य | खं० शर “चंचल? चं भावना वद, 
नाम ] न? स्थिरता ( वागगुकॉची , विचाराचं, . 
वगैरे ). कि 
अचाट वि० विलग , असामान्य , लाकारतर. 
, कल्पना, वु, वळ, इ० ). (3 अचाट सख्वाणें 
मखणांत जाणें अचरटपणानें खाण्याचा परिणाम 
२ण. अचाट वुल्धि खेळवावी बळेंच संपात्ति 
मेळवावी लोकोतर वा चालविली तर पेला 
टटकून मिळतो. 
अचानक (हिं०| क्रि वि० 2 'काण्का ,पूवा 
सूचना किं० कव्यना नसतां. २ 
कांही हरकत किंवा अडथळा न यता, विनचेक. 
३ हलकेच, गाजावाजा ल करतां, घुपचप, ८ 
नहजपणें, प्रयास न पडतां . '५ यदच्छनं. 
अचापल्य [ सं० | न० स्थैयं, अचांचल्य. 
अचू ( सँस्क्रत व्याकरणांत ) स्वर ( अ, आ, 
इ. इ०. £.- सचि पु० स्वर्मांतर ( व्याकरणांत ). 
अचाल [| म० अ चालन्गात | स्थी2 काम 
वंद पडणे किं० अडणें, खंड, व्यथ्यध , श्रांवणूक . 
अचावचा , अच्चावच्या क्रि वि० अद्वातद्रा . 
भरमसारपणें , तोंडाला येईल त्से ( वोलणें १. 
क अचिकित्सनीय 1. सॅ० ] वि० » ज्याची 
चिकित्सा ,वाटाघाट , करतां येत नाही किं करणे 
योंग्य नाहीं असा ( विषय ). २ ज्यावर औपधो- 
पचार काय करावा हे समजत नाहो, किंवा वर- 
तांच येत नाहो असा; वरा न दोणारा ३० (रोग). 
प ) पूर्वी मनांत नसलेले किं० न आण- 
5; पूवा कल्पनंत नसलेले; एकाण्का उद्भवलेले. 
अ मया ेळ अ: चित्य ] वि? २ ज्याचा 
नाही असे: ज्या विषयी तकानें 


फकापटा. 


ग्थिजास 


ननका . 


ग्ग्ळ, 


ऱ्ह 


अच्युत 


ज्ञानप्राप्ि होत नाही असा (इश्वर .२ गुढ नदेशय .ट 
अंचित्याव्यक्त " स? आचन्य अन्परक । वि 
ज्याच्या विषया तके करतां व! नाहो ब जॉ 
उंट्रेय्यांना गोचर होत नाहा ससा (श्वर), पु० रथ 

अचिर. अचिरान. आअचिरॅंकरून . सं” 
श्र “चिर ( फार वेळ ) । क्रि वि० लवकर, थोट 
कथांचे वेळांत. >. अचिरकाळ थु” वस वि” 
थोडका कालावांधे. अचिरस्थार्यी, वि, 
नादा पावणारा , अशाने, काग. 

अचुब्रित . सं> भयान , वि 
युमिळेली , न नोगळेला, > नवान, पूवा काणी न 
काढलेली ( यृक्ति, कला .दिकमत ४०". ] 2 लेप 
२ त्रस्ष्ट, ३ विनवक, 1 ज्ञा” 

अचक [ म« 4 नकारावंव, * 3% । क्रि” 
वि» न चुकतां, विनचुक, क्रि» वि» ? अशतनक. 
कदम , 'म्काप््को, > लक्ष्याला गांून, लय 
युकतां. £. - खघान न० > ।नघक लक्यवेव. 
खात्रीची सहा. -संघानी पु० १ बरोबर लक्ष्यवध 
करगारा . २ खात्रीचा , शष्ट्पांग्गामी 
ननका , विनचक विवाने , (१७ तक करणार . 

अचतन | सं० आर -वनना | वि० ? 
२ जड ( घोंडा, लाकूड ड० ). ३ चल्म्नवलन नल” 
ळा ( मूस्छित माणूस ३० ). 

अचेतन्य | सं० अ-्सेतन्य | न” 
मूर्छा. २ निरुल्शाहीपणा , जिवन्तपणाचा कि” 
तर्रांचा अभाव. ३ मंदपणाचची थ्थिति. 

अचोज | स० ] आश्चये, नवल. 

अचोाप्य | सं०-त्र '- चोष्य |] वि 
किं० युंफेतां येत नाहा ( असें ). ी 

अच्छेदस्क | स० अ -छेंदसू नक ( प्रलय १1 
ळेंदस शास्त्राच्या नियमांना सोडन असलेला: वही” 
नियमांचे उळेधन करणारा. 

अच्छिद्र [सं०अ० छिद्र 4- भोक] वि०२ 
के० भोक नसलेले. २ उणीव किं० व्यंग नसलेल. 

अच्छिज्ञ [ खं? अ:- छिन्न ( मोढलेलें ) 1वि” 
संपूर्ण, अखंड; भोक न प्राडलेलें ( रत्त ): न 
तुट्लेळें, न तोडलेले, अभश्न . 
रि अच्छेर [ म० अर्धा :-शेर ] पु? अधा टी. 
दोन पावज्लेर ( वजनी किंवा मापी ). 

अच्युत | सं ।! वि" न गळळेलें, भ्रष्ट त 


न्या दौ गरा. 


मठ". 


तग 


क योग्बला 


ढ्टर 


शिश त... 


अज 
प्नालेल: न पडलडे; अढळ, स्थिर. पु० त्रीवण्णूचें 
नांव. & अच्युतफळ न० आंबा ( चतफळ ह्याचें 
प्रशुद्ध किं० अपभ्रष्ट रूप ). 
अज [ सं० अ नाहा 1 ज ( जनूऱ्जन्मगें ) ] 
वि० 2 ज्याचा जन्म झाडा नाहो (असा), स्वयंभु. 
' ईश्वर ). २ बोकट. ३ बहादेव. ४ ख्युवशाय 
एका राजाचें ( दशरथाच्या बापाचें ) नांव. 
अज [ फा० ] न० अनेक सेदरे वेगळ वेगळा 
छावो, आणि वेरजांचा ताळा पाहता यावा, 
प्रणून संदरवार वेरजेची पंक्ति. & अजीं नउणे 
छळोंच नसगें. अजो वजा करणें व: वैरजेतून 
पाद करणें. अजीबात क्रि वि पूणप, अगदो. 
अजडांश्रा [ सं० अ ' जड-: अंशा ] पु० पंच- 
दाभूतात्मक शरीर नसलेला ( ब्रह्म, आत्मा, ३०). 
अजंगम वि० स्थावर; झाडें, पर्वत, ४०. 
अजगर | सखं० |] पु० ए्क प्रकारचा लांग्रलचक 
आणि लठ्ठ साप. तों तीस चाळीस फूट लांत्र असून 
माणसें, जनावरें, यांस न चावतां गिळून टाकतो. 
नक्ष्य गिळिल्यानंतर तो झाडाभोंवतीं विळ्खे घालतो , 
अंगातल्या अंगांत भक्ष्याचा "चुराडा करतो , आणे 
नंतर तसाच भक्ष्यपचनार्थ पडून राहतो. २ (ल्क्ष- 
णेनें ) आळशी किं० सुस्त माणूस . २ देहवारणाला 
जरूर तो कामे न करतां आणि देहाचे होईलतें होओ 


अश्ा निवीरानें जो ईश्वरसितन करात अजगरा- । 


घारखा राहातो तो ( तपश्चयेचा एक प्रकार ). 
%अजगरासारखा पसरणे, निजणं, लोळत 
पडणें सुस्तपणें पडणे, निजणें, लोळणें. 

अजगूल ।वे० १२ अदाक्त; भक्कम ॥क० भजबूत 


नव्हे तो; अधू, ( पदार्थ, वांवकाम, ३० ). २ 


तवव्यापार करावयाला असमर्थ ( इंंद्रेय, अवयव; 
१० ). ३ अपेक्षित काम करावयाला निरुपयोगी. 

अजतरफ़ [ फा० अज( कडून ) । तर्फे(वाजू)] 
9च्या बाजूने किं० तफेनें; ०च्या कडून. 

अंजन [ सं० ] न० २ डोळ्यांत घालावयाचे 
काजळ, सुरमा, ३०. २ भूमिगत द्रव्य, पाणी, ३० 
दिसावें म्हणून डोळ्यांत घालावयाचें चूर्ण, किंवा 
दव पदार्थ. २ ( लक्षणेने ) झणझणीत उपदेश . &' 
अंजनहारी पु० अट्टल म्ह० कुशल चोर ( जो टो- 
व्यांतील काजळ वोरूं शकतो ). 

अंजन, अंजनी स्त्री? एक भकारर्चे झाढ. 

२ 


अजमोदा 


अजन्म [ सं० अ अभावार्थक £ जन्म 
उत्पात्ते ] 2 जन्मराहित. २ ज्याचा अद्यापे जन्म 
झाला नाहो. ३ अनादि कालापासून अस्तित्वांत 
असलेला. 

अजप [सं० अस्पष्टर्रार्तानें जप करतो तो] पु० 
१ यथाशास्त्र जप न करणारा ब्राह्मण, २ शास्त्र- 
नापेड अंथ वाचतो तो. २ श्वास घेणें ब सोडणे 
ह्या क्रियांनों दोणारा ' हंस * मंत्र. 

अजपा [ सं० ] स्त्री *: हंस * नांवाचा मंत्र- 
विशेष. '* अजपाजप पु० ' हंस * नांवाचा मंत्र. 

अजब [अ०] वि० चमत्कारेक, आश्वयंकारक , 
विल्क्षण , अद्भत ,असामान्य . 8 -खाना पुंवाचतर- 
वस्तुसंग्रहालय; पदाथसंग्रहाल्य , 

अजबाईं | अ० अजव :- मराठी प्रत्यय । स्त्री 
अजबपणा , नवलाई . अद्भतता . 

अजबाब [ अ० असत्राव ] स्ी०१ चीजवस्त. 
२ सामानसुमान. २ युडसामसम्री . 

अजम | अ० अजीमनवडा माणूस ] वि० 
पत्रांत मुसलमान गृहस्थाच्या नांवामागें योजाव- 
याची पदवी; उ० अजम अबदुल करीम. 

अजमत [अ० अजीमत मोठेपणा] स्त्री ० मोठे- 
पणा; सामर्थ्यं. 8-स्थ।न पु० अवरंगजेव बादशहानें 
जेजू्रीच्या खंडोबाला दिलेले नांव (खंडावाच्या प्रभा . 
वामुडें जेजुरीहून अवरंगजेञ वाढशादा दा एके प्रसंगा 
पळ काढावा लागला होता). & जथे अजलत तेथे 
करामत जो खरोखरां मोठा तोच कांहो कर्तबगारी 
करू शकतो. 

अजञमाव [हिं०] पु० अदमास ,अंदाज, सुमार . 

अजमावणे | हि० ] स०क्रे० १ ०चा अंदाज 
करणें, ०चा ठोकताळा पाहाणे. २ ०ची परीक्षा 
करणें. ३ पारखून [र्के० कसून पाहाणे. 

अजमास [ फा० आजमाईपरअंदाज ] पु० 
अदमास, अंदाज, ठोकताळो . 

अजसासणें [ फा० ] स० क्रि ०चा अंदाज 
करणें, ०चा ठोकताळा बांधणें. 

अजसासी [फा०] वि० 2९ साधारणपणें िं० 
अदमासे ठरावेलेला; अनभान धक्क्याने किं० अनु- 
मानानें निश्चित केलेला . । 

अजमोदा पु० स्थरी० ओव्याची एक जात; 
( हिंगाष््काचें एक घटक द्रव्य ). 


अजय्य 


अजय्य [ स? ]वि> आर्जेक्‍्य, न ऑजिंकनां 
येण्याजोगा . 

अजर [ सं० अ जरानम्दातारपण ] वि०८ 
ज्याला म्हातारपण, वार्थवय , नाही. असा; तदा 
तरुण. २ अक्षय; नाशवंत नव्हे तो. न? परब्रह्म, 


६ अजरामर | सं० अजर 7 असर | वि० ८ जरा- 


»* ४१ 
( 


। 


मृत्यरादित; विरकालिक; यावचन्द्रादिवाकरी टिक- । 


गारा; अक्षय . 
अंजालि [ सं० ] 
ऑओंजळ. २ अव्यं धावयाच्या 
पंजे एकत्र जुळवून झालला खळगा, 
प्रव्य, & अंजाल जोडगें नमस्कार करण्या करतां, 


बंदन करण्याकरता , दोन्हा हातांचे पॅन जुळवणे; 


नमस्कार करणें. 
अजवला पु० काळा तुळल. 


(मराठात ) पु०, स्त्री 


अजवान [ हिं? ) पु० वनरस्पाताविद्वाप . 


त टा 


वेळा दोन्हो हातांचे । 
किंवा त्यांतील 


अजस्त्र, अजरा वि2 विलक्षण मोठे, अवा- ' 


ढव्य , जगढडव्याळ. 

अजहस्त्व'थेलश्षणा, अजहह्यक्षणा [ सं० 
अनाहा ।-जहत्‌ ( सोडणारा) 4 स्व (आपला वेन 
अर्थ “ लक्षणा] , [खं० अ (नाहो) ] जहत्‌ ( सोड- 
णारा ) * लक्षणा ] स्त्री” शब्दाच्या वाच्याथाहून 
अधिक किंवा कमी किंवा वेंगळा अर्थ जेन्हां 
वाऊयांत घ्यावा लागतो , तेव्हांत्या शब्दावर लक्षणा 
केळी आहे असें म्हणतात . शब्दाचा मूळचा घय० 
वाच्यार्थ घेतलेला असून आणखी कांहों अधिक 
श्र घेतलेला असल्यास तेथें अजहत्स्वाथ 
लक्षणा किं ० 
दह्याचे रक्षण कर? ह्या ठिकाणा कावळे ह्याचा अर्थ 


१ 
। 
1] 


। 


वड डतक जक नय 


अजहलक्षणा होते. “कावळ्यांपासून । 


कावळे असा घ्यावयाचा असून इतरही दह्याला | 


उपद्रव करणारे प्राणा असा अधिक अर्थ व्यावा ' आणि तें लोकांचे असा भाव ३० 
; नलावाच ७८ 20. 


लागतो . ही अजहत्स्वाथरलक्षणा [किं अजहल- 
क्षणा हाय. 
अ्जक्षर [ सं० अच ( अ, इ, इत्यादि 
स्वर ) ५ अक्षर] स्वर. 
अजा[सं०]स्त्री०२ शेळी, बोकडाची मादी. २ 
( वेदान्तांत ) माया. & अजागलस्तन [ सं० 
नग ट्क ) गल ( गळा ) : स्तन (थान)] 
आ पव न्या वाले लोंबणारे स्तनासारख 
- २ कुचकामाचा मनुष्य. 


अजारणे 


टीप:-' श्रजागलस्तन 'च्या थय अजागळ ' हृ 
तोकटें किं० अपभ्रष्ट रूप, अजागळ > मृरव , कर्गृत्व- 
इ]न्य, वावळट. 8 पालक पु० मेठ्या राखणारा: 
धनगर .-पुन्न पु० मेंढलू ( विनोदान ). "युद्ध, न" 
पोळक दटावशीची आरडाओरड. अजापुत्रे बाळ 
दद्यातू गराव [निराश्रित वगैर माणसांस संव 


छळतात . श्रॉमंत कि समथ माणसाच्या कोश 
वाटेस ज्ञाता? 

अजागळी स्त्री दाटगाश; स्वच्छेरीपणास 
वाळ; स्वॅरा चार. 

अजागुरू [खसँ०] पु० आपल्या खुल्या ना यरु 
( आध्यात्मिव, विषयांत ) ता. 

चज या [ म? » : जाणणे | वि० ८ ज्याला 
स्वत:चे हिताहित कळं लागले नाही असा पोरवयाचा 


व्र पोरवुद्धी चा जगांत वागावयाला असमथ असल्हेला . 
२ कृतघ्न. ३ वुढिहीन. 

अजाणता [म अ । जाणणे | वि०न जा 
गारा , अपक वद्धीचा , अननुभाविक , गेरमाहीतगार- 

अजात[सं०आ(नाही) । जात (उत्पन्न आलेला) ]) 
वि न जन्मलेला, उत्पन्न न आलेला. & अजात" 
व्यवहार पु० पंधरा वषाच्या आंतील मु! - 
कायद्यानें बयांत न आलेला मुलगा . अजातंद्वात्र पु 
2 क्ञान्त; कोणास त्रास न देणारा मतुन्य, 
२ धर्मराजाचे नांव ( याला काणी रीचे नव्हता ). 
अजातप्क वि० ज्याला पंख फुटले नाहीत असा. 
अजातसिद्ध वि> ? निसर्गतः अस्तित्वांत अर्स- 
लेल; ख्यंभ; अन्मासिठ्ठ . 

अजादुजा [ म८ 
माझा तुझा. आपलें लोकांचें; 
दजा भाव ,-बयाद्धि,-विचार 


हा आणि दुसरा ) दि 
आपपर. 6 अजा" 
हे. आपल 


ड्ठ 


अडाणी. _- 
ज्ञान” 


अंजान [ हिं० ] वि० अजाण, 

अजानवृक्ष पु० आळंदी क्षेत्रा सद पर 
श्वरमहाराज यांनीं आपली काटी रोंबली , 
सून उत्पन्न झालेला वृक्ष. ब्र 

अंजारणें, अंजारणेगाजारणें स ० क्रि० १ वरे 
वाटण्याकरतां अंगावरून हलकेच हात फिराविणे थोप- 
य्णें , इ०, २ लडीवाळपणें वागणें, एखाधाचें मन 
बिलकूल न दुखवितां, त्याच्या कलाप्रमाणे घेऊन : 
त्याला आपलासा करणें ( स्वकार्यसिध्यर्थ). अंरजा- 


अज्ञाहत 


रून गाजारूनाक्रे? वि०८ एवाय़ाच्या कलाप्रमाणे 
घेऊन . त्याच्याशा लाघवीपणानें वागन, त्याची 
स्ताते करून 

अजाहत [ अ० ] वि १ कोणा मोठ्या आधे 
काऱ्याच्या प्रतिनिधीची पदवी ( ही पदवा पाटाल 
कलकणी , देशमुख , देशपांड्या , गाण सामान्यत 
सर्व वतनी गुमास्त्यांना देप्यांत येत असे). २ *खं- 
डित किं० एकसारखा चालत आलेली (हात्त०) 


१९, 


आज़ेिंक ( -क्य ) [ म० अ! जिंकणे ][व० 


जिंकण्यास कठिण. & अजिक्यपत्र न० या इसे 
माने अमुक विथित , कलेत, वादांत, ठुस्तात , जय 
भिळांवला आहे अद्या अर्थाची सनद ३० 


अजित [ सं० अन्न्नाही " जित जावालेला ) | 


वि० न जिकिलला. 


&-पत्न न० अजिक्यपन्न 


हा शब्द वरती पहा, अजितेंद्रिय [वि० ज्याचा 


इंद्रिये किंवा वासना स्वाधीन नाहीत असा. 

अजिदिलयखलाल | फा० अजूऱ्य्केड्टेन 
कि० पासून - दिल र अंतःकरण: अखलास ] 
क्रि० वि० प्रेमाने वद्ध अशा माणसाकडून ( दर- 
बारी भाषेंतील पत्नांत लहानानें मोठ्या संबंधानें 
योजावयाचा बावप्रचार ). 

अजिन [ सं० अजिन्‌ हरिण वगेरेंचें कातडे] 
न० कातढें ( हारेणाचे वगैरें ): योग्यांचे विवा 
शष्याचं आसन. 

अजिनी पु० वृक्षाविशेप. 

अजिरी वि अंजिराच्या रंगाचे &णज तांबूस 
हिरव्या रंगाचें ( लगडे वगैरे ). 

अजिसोब [फा० अज इ सवव] पासून; कडून 
( वरिष्ठाकडून येणाऱ्या पत्नांतील वाकप्रचार ). 

अजा [ खं० आर्या ] स्री? 2 बापाची क़० 
आईची आई.२ वृद्ध ज्लीस द्यावयाची मानाची पद्‌वि 

अजीं, अजीबात ,-द क्रि वि० अगदी, 

पशेल, पूर्णपणें, निखालस. अजीमाफी [फा० 
अजी अगदीं ।- माफो ( दिलेली सूट ) ] स्त्री० ज्या 
जमीनीचा सारा पूर्ण माफ आहे अर्ग जमीन. 

अजीर पु० १ एक प्रकारचें फळ. २ ऑंजिराचें 
झाड. स्त्री जनावरांना दवा वगैरे देतानां आपल्या 
हातासं त्यांच्या दांतांची वगेरे दुखापत होऊ नये 
म्हणून त्यांच्या तोबांत लाकडाचा छुटा वगैरे 
घालतात तो ( तोंड न मिटाव म्हणून ) 


अजावळ 


अजीर्ण [सं० अ>नाहा : जीण ( पचलेले ) ) 
न० अपचन. वि० न फार्लेले, न मोडलेले, न 


झिजलेले. 8 -ठिकार पु० अपचनाचा रोग 
किंबा आजार. अर्जाणांश पु० १ साधारण, 


थोड्या प्रमाणांत असणारे, अपचन. २ न पचलेले 
अन्न. न पचलेल्या अन्नाचा भाग. अजीणी स्त्री० 
अपचनावर द्यावयाचा एक वबिदिष्ट काढा 

अजुनि क्रि वि० ( कवितेत) अजून; अद्याप 

अजरदा [ फा० आजुरदाह ] वि० १ निष्का- 
ळजी , बेपर्वा , प्ख्वाथा गाध्ावषया उत्साह , काळ्जा 

स, नसलेला. २ दुःखा, कर््टी 

अजरदार [ फा० *ज्रहदार ] षु० मोलान 
कामाला लावलेला मजूर क.० बिगारी . 88 अजुरदारी 
स्थ्री० मोलाने काभाला लावलेल्या मजुरार्चे नियुक्त 


कार्य किंवा कार्यक्षेत्र 


अजुरा [ अ० अज्रह ] पु० ९ मोलाने कामाला 
लावलेल्या मजुराची मजुरी. २ उत्तें कामें करणा - 
ऱ्यास द्यावयाचे पॅसं 

अंजुळ | स्त्री ओंजळ. 1 तुका० ! 

अजूग वि० १ चढेल, फाजील, उद्धट. २ दाड 
गेवर, अनियांलित 

अजून ।क्रे० ।वि० अथांप, इतउत्तर. &-तरी 
८ वि० इतउत्तर, आतांतरी 

अजेगुरू पु० आपल्या गुरूचा रुरु. वर अजञा- 
गुरू पहा 

जेचीर, अजेवाण [ सं आव - सर 

चौर लुगडे ] न० नवऱ्यामुलाकड्च्या वडील 
माणसाने नवरीच्या आ्जीस द्यावयाचें मानाचें 
लुगडे ३० 

अजेय [ सं० अ" जेय जिकण्याजांगा ॥वे० 
आजेवय; जिंकण्यास काठण 

जोगी वि०१ न रेंगाळणारा: 

न हालावेलेला, न ढवळलेला 

अजोळ [ म० अजाचे धर ] मातामहाच "६० 
आई च्या बापाचे घर. 

अज्जम, अज्जी; अअ्जीबाद वर अजस ,अजी, 
अजीबात ,-द्‌ हे शब्द पहा. 

अजावळ न० ल्हान मुलांच्या गळ्यांत त्यांना 
दृष्टावेष्ट लाग नये म्हणून ताइतासारखा घालावयाचा 
एक दागेना. 


न गमभमणारा. 


अल्लून 


अझून क्रि वि० आतांपर्यंत, अजून देष्वाल. 
अद्यापि. 

अट स्त्री ८ 
३ गाडीच्या चाकाखालो 
म्हणून जो धोंडा वगैरे टेकेण लावतात. किं० 
७बतात तो. ४ इंर, हेकटपणा, हटू. ५ डात. ६ 
सारंगी, वोगा, वगेरे वाद्यांचे तंतु ज्या घोडोअर 
म्हणजे पट्टींवरून नेळेळे असतात ती. ७ मॉट वगर 
श्रांदऱ्यावर पूर्यच्या मोटतीळ पागी ज अझून वहात 
असने ते. ८ जड पदार्थ जागेवरून हालविस्थासाठां 
किं० सरकावर्यासाठो त्याच्याखालो जो दांडा करि० 
कारी घालतात ती; तरफ. ९ कोट्याच्या मागां- 
तील एक विशेष उपयोगाचे हत्यार. १० ब्ैदुलांच्या 
खेळांत बेदूळ ज्या वोटानें माराववाचा ह्याठा ॥नेश्चवल 
आधार निळा म्हणून त्या हाताचा अंगठा जमी- 


अडचण, 2 हरकत, 


ते धरंगड॑ नये 


नीवर टेकतात तो. & अटकर वि हट्टा, अटी- 
तटी वाठणारा , हेकेखोर. अटखोर, अटदार,अट- 


ख्राज वि ० अटकर. अटी न पेटणें हट्रार पेरणे , इरस 
चढणे /येगे. अटीचा स्बेळ पु० कांदॉ तरी शर्त लावून 
खेळावयाचा खेळ. अटीची 'चाळरी स्त्री कांद्रा 
पविशट दातोवर केळेली किं० करावयाची नोकरी. 
अटीचा करार पु०, अटोची बोला स्त्री» उभय 


कि० व्यवदार्‌ 
अटक [ हिं० ] स्क्ी> १ प्रतिवंव , अडथळा, 
अटकाव . २ वेदी, वैद. २ कोट्याच्या मागाची फणी 
ज्या लाकडावर आपटते तें. ४ पंजाबातील एक 
नदी; उ० रघुताथारावानें पेशव्यांचा वैभवशाली 
अंज अटकेस रोवला, & अटक पडणे अडचण 
पडगें, मात्रा न चालणे, हात टेकावे लागणें. 
अटकवंद विर केदेंत घातडेडा , अटकावांत ठेवला . 
अटक | वि> वाधक. 1 तुका० ! 
अटकडी स्त्री माळवदावरची माती धुपून जाऊं 
नये म्हणून जो मातीचा किं० लाकडाचा बंधारा 
किं० कठडा करतात तो. 
अटकण न> अडकण शब्द पहा 
अटकणं अ० 'क्रि> -जा अटकाव होणे ,-ची गाति 
कुठत होणे , अडकून पडणें, ल० क्रि>-ला अट- 
कराव, प्रातवव करण कात करणें 
अटकर वि० आरोपशोर, सोयोच, ( शरीर, 


“१ 


1] 


। पाल 


अटणूक 
कपडा, घर, वगैरे ); अवाढव्य नसलेले, क्रि विर 
टायटीपॉर्ने, नीटनेटकेपगातें, ग्यवास्थत रीतीनें. 

अटकळ [ हिं० ] स्त्री» १ अदभास,, अंदाज. 
२ गांगेत वनेरे शास्त्रांतोीलळ थोपट मार्गा नियम; 
आडाखा. ३ कोगताही क्रिया करग्यासंत्रथाची 
ठरळेडी पद्राते. ४ पडताळा. ठोकताळा . ££-पंच- 
विशी, स्त्री शअनभातयवतत्यातें जे ठरावेलेरठे ते. 
विशेष विश्वसनीय नव्हे असा अंदाज, कल्यना, ४०. 

अटकविरणे, अटकावेर्णे स० क्रि० ला 
भःजञाब करणे, -ला हरकत घेणे क्रि2 वंदी करणें. 

अटकळणें पुढे अडखळणे पहा. 

अटंका पु० आटोका , आवांका. 

अटक्राव (-व। ) [ हिं० ] पु? 2 प्रांतवेव, 
अडथळा , २ अडवणूक , थांववणूक . 

अटकावणी स्त्री ८ वर अटकाव पहा. 

अटंकाळ पु आरन्न, पाणी, धान्य , 
कमताई. 

अटकी ख्थी० ? एक प्रकारची वनस्पाते. २ 
आठकी पहा. 

अटकें न० 2 जनावराच्या पाठीवर जॉ कँठाळ 
पडशी , किंबा गोणी, लादलेली अ 


४1 


4 
22 


। तिच्या दोन अधुंकांयको एक. २ प्रातबैध अढथळा , 
पक्षांना ज्याला मान्यता दिली आहे असा ठराव ' 


ऱ 


हरकत . ६ अटक्याचे घोडं न. झुळक, 
कच किंमतीचे , घोटे 
टकोल वि? दृथ काढे न देणारी, दूव याव 
यास खळावळ करणारी , पान्हा चोरणारी ( 
म्हैस इ० ). 
अट्घोळाणा पु० उपद्रव, छळणूक, गांगा” 
६ भ्या'अळ् काणे क्रिम होणे ). .... ळे 
अटणावळ, आटणावळ स्त्री” ( सोने, 
वगेरे ) अटोविस्यावद्दळ किंवा वितळावेण्याबरदह 
द्यावी लागणारी मजुरी. 
अटगी, आर्णी स्ली० २ सोंनारावी सह! 
- जोत तो सोने, चांदी, अटावितो. २ डीत र्ग 
ताळ एक वाशाष्ट भाग, त्तळ 
अटणी स्त्री० १ सोनें, सपे, वगरे वात 1? 
विर्याची क्रिपा कि, त्या कामो योजावयाचो मूल. 
२ सूोदिकांच्या ऊगतेनें वाफेच्या ख्सानें द्रव पदार्थ 
नाहासा होणं 
अटणूक,आटणूक स्त्रा०१ विहिरोंची तळ्यांची » 


अटणं 


ओढ्यांची , वगेरे अटप्याची , किं० कोरडे होप्या*ची 
कया. २ व्यापार, धंदा, इत्यादोंची मंदाई. २ 
उतरती कळा , अपकर्ष, ऱ्हास. [ भटकणे. 

अटणें [ स॑० अट भटकणें] अ० क्रि० हिंडणे, 

अरणें, आरणें अ० ।क्रि० उप्णतेनें घट्ट होणें. 
( याच पद्धतीनें दुधापासून बासुंदी करतात ). २ 
लांबीरुदीनें कमी होणें, ३खूड होणें ( धुतत्यावर 
कापड चोपड वगैरे ). ३ कमी होणें; ( इऱ्यांचें, 
विद्िरॉंचें, बगैरे पागा ) वाळणे, कोरडे पडणें. ४ 
संपणे, कमी डोगें, खलास होणें, ( धान्याचा सांठा 


बगैरे ). ५ वितळाविणें, ( मोनें वगरे ). ( ोनें 


धि 


इ० वितळविणें ह्या अर्थार्ने 'अटणें? हें क्रियापद योजले । 


जातें पण तो अशु उपयोग होय ). ६ छकणें. 
गांजरगे, संतावरणे, 8 अटता काळ, अटता पाया 
अपकर्पांचा काळ. उतरती कळा. 

अटणें स० क्रि> 2 पिळणे, -ला पीळ देणें, 
वळणे ( सुंभ वगैरे ). २ ल्ळणें, सतावणें, २ वित- 
ळार्वण. 

अटन [. सं? अट्स्स्भटकणें ] न० फिरणे, 
( तोर्थाटिन, देशाटन, ३० ). 

अटप पु० १ आवरण्याची किं० संकुचित कर- 
ण्याची क्रिया. २ नियंत्रणा, आवर, कहा. २ 
सफार्डनें वीं० तछखपणानें काम करण्याची रीति. 
& अरपश्शीर, अटपशशील, अटपशुद्ध, अपसर 
श्सोयिस्कर .अधळपवळ पुरेसें. आवांबयांत असलेलें. 

अरपणें स० क्रि ९ आवरणें. २ अखढणें. ३ 
गोळा करगें ,एकत्र जमविणे. ४वःमी करणें .५ सैपविणें . 
६ ताव्यांत ,आटोक्यांत , वहिवाटात , क० देखरेखी 
खालो घेणे, ७ पथकरणें, अंगावर घेणें. ८ पदरांत 
पाडून घेणे, आपलासा करणें, ( मुक्कामाचा गांव, 
मजल, प्रवास, ३०). अ० क्रि० मरणे; नाश पावणे; 
संपणें; संपुष्ठांत येणें, 

अटपळें, अठफळें, न० वस्ाची , कांवळ्याची , 
वनेरेची रुंदी. 

अटपाअटप स्त्री निरवानेरव; आवराआवर. 

अटरफटरन० ९ क्षक ,मिकार ,किं ०निरुपयोगी 
वस्तूंचा पसारा. २ वडवड; मूरखंपणाचें भाषण. 

अरवळा, अटोळा, आरटोळा पु० कणसांतील 
धान्याची पाखरांनों नासाडी करूं नये म्हणून दोन 
तीन पुरुष उंचावर बांबू वगेरे बांधून शेतकरी लॉक 


| 
| 
| 
| 


«१ 


अटाळा 


वसावयासे जी जागा करतात, व तेथून ओरडून, 
गोफर्गानें दगड मारून , पांखरास उडकून लावतात, 
ती जागा. शेताची राखण करण्यासाठॉ उभारलेला 
उंच माळा. 

अटवी [सख०] स््री० २ अरण्य, रान. २ झाटे; 
वेली, वगैरेंची गुंतायुंत . 

अटबव्य़ [ सं० अटवी ] वि० विस्तारण, आसा ; 
आणि भयंकर ( रान, झाडी, इ० ). 

अटल वि० १ लहान व भक्कम. २ सुट्सुरत. 
घट्ट. ३ चपखल. 'क्र० वि० घट्ट बसेल, न हालल, 
अशा रौतानें; चपखल. 

अटळ 'वि० जें व्ळगें किंवा टाळणें अशक्य 
आहे ( असें ); ज्याच्यांतून सुट्का होणें दुरापास्त 
आहे ( असें ); अनिवार्य. 

अट पु० पीळ, वळता, वेढा. 

अटाअट स्त्री ( विहिरी, ओढे, इ चे ) 
अरणें, शुष्क होणें. ह. 

अटाआट पु०, अटाघाट पु०, स्त्री०, अटाटा 
स्थी०, अटापिटा पु०, अटापिटी स्त्वी०, 
अरार्प.ट स्त्री १ पराकाष्ठेचे प्रयत्न, अट्टाहात, 
( क्रियापद करणें ). २ लास, संताप, उद्वेग, 
( क्रियापद होणे, पडणें इ० ). ३ गांजणूक; छळ; 
( सावकारांकडून देणेंवऱ्यांचा वगैरे ). ४ याता- 
यात, दगदग. 

अटाडू खी० १ अटणावळ; सोनें, चांदी , वगैरे 
अटविण्याबद्दल द्यावयाची मजुरी. २ कोरढें पढणे, 
( इऱ्यांचे, विहिरांचें, वगैरे ). 

अटारा पु० अतिशय कामामुळें निव िः९ 
निवौर्य होणें; अत्यन्त थकवा कि० शण. 

अटारोटा [ हिं आटा ( पीठ ) 5 रोट 
( भाकरी )] पु० १ गरोब माणसाला पोट भरण्या- 
साठो करावो लागणारा हल्को कामें ( दळण, 
कांढण, लोकांच्या भाकऱ्या भाजून देणें, ३०). २ 
सरकारकडून वसूली करावयाला आलेल्या माणसाला 
गांवकऱ्यांनीं धावयाची शिधासामय्री. २ आतिशय 
कामाची दगदग, किं० अतोनात काम केल्यामुळें 
आलेला थकवा किं० शीण. 

अटाली (-ळी ) [ सं० अट्टालिका ] स्त्री 
घराच्या माथ्यावरील उघडी चुनेगच्ची . 

अराळा पु० शेतापच्या राखणीसाठो बसणाऱ्या 


अटी 


माणसासाठा उभारलेडी उंच जागा. 
अटी स्त्री० 2 मोहोरमाच्या दिवसांत दातावर 
रंगारंगांच्य़ा बाग्यांची वांधतात ती दोरा, २ (वेदू- 
लांच्या ख्वेळांत ) बेदूल उडविस्यासाठो बोटाला 
आधार मिळून जोर वावा यासाठा जमिनीवर 
अंगठा टेळतान तो. & अटीचा खेळ. अटींचे 
काम ,-कर!र .-चाली बाज ट० माग अट मध्य 
पदा. 
अटी, स्त्री> 2 हट्ू.२ अटकाव. 1. तुका ८ : 
अटॉव, आटोव वि» > तापवन अटावेळेले, 
व: केडेढे, ( दूव वौरे ). २ व्यायासंदिधांच्या 
योगाने मजवूद ( शरीर ). ३ वितळाविठेळा ( बात 
ड० ). ४ वाळून किं2 सुरकुतून गेलेला. 
अटोका, आटाका पु> आवांका, शांकश्नंत्र. 
ब्टोकाट, आटोकाट वि» 2 अतोनात , परा- 
ग. २ संबं शाक्त किं> वादविसामर्व्य योजून 
कलला. 
अटोपी वि काम करण्यांत, कि कामाचा 
उरक पाढण्यांत, तळख . 
अटोळा पु० 2 अटवळा पहा. २ कगसें पसरून, 
त्यांवरून वेळ चालयून, वान्य व भसकट विभक्त 
करऱ्याची जागा, 
अट्टळ वि? २ वस्ताद , पक्का, इरसाल ( चोर) ; 
सच्चा, भामटया, इ०. २ तरबेज , निष्णात , पट्टीचा; 
( पोहणारा इ० ), 
अट्टाहालख, अट्टाहास्य [ सं० अट्टहास ] पु० 
पराकाष्ठा; पराकाष्ठेचा प्रयत्न. 
अट्टोखोर, अट्टींबाज वि ० मागे अटबाज पहा. 
अठरणें अ० क्रि० १ आक्रुपणें, अलुडणें. २ 
रागावून किं० रुसून वसणें. 
अठरा वि» १० आणे ८ 


ी ८ यांच्या वेरजेची 
संख्या, एक, दोन, तीन, इ० क्रनांकांतील सतराच्या 
पुढचा आणि एकोणीसाच्या मागचा क्रम्नांक ; १८. 
२ अठरा आखाडे पु० अ० व० गोसाव्यांचे अठरा 
पंथ, भिन्न लोक भिन्न गणाते करीत असल्यामुळें 
पुढील यादोंत हे पंध २८ भरले आहेत.2 अघोरी , 
3. य» रे अवपूत, ड आनंद, ५ आश्रम, 
इंद्र, ७ उदासी, ८ कानफ 
गोदड, १८ गोरखपंथी , १ 

ऱ््ट निरंजनी १ कू 


यू 


द्‌ 
ट्या , ९ काल्वेला, 2० 
२ डवरा, १३ नंगागिर्रा , 


निर्वानी १ ८. पुरी >» >?७ 


/“ध। 


ब शू ती 


अठटवबडा 


भराडी, 2८ भारती, 2९ राऊळ, २० वन, २२ 
सरभंग. अठरा पुराणं न० अ०८ व० » बाह्य, २ 
पश्न, 2 विष्णु, ४ शिव, ५ लिंग, ८ गरुड, ७ 
नारट , ८ भागवत, ० आय », १० स्वेद, 
भविष्य, 2२ अदानैवतं , 2३ मार्कंडेय, 2४ वामन, 
2५ वाराइ, १६ मत्स्य, 2७ क्रम, १८ आह्याण्ड, 
अठरा उपधान्य्रे न० अ० व० सञचुरा, वरा, 
नाचणं 2०. भिन्न लोक ह्या अठरा उपधान्यांचा 
भिन्न प्रकारे गण्ता करतात. र्‍यामु> यांचा 
नांबे सुम्तार तासांहून आवक भरतात. 
अठरा उपपुराणे न० अ८ व८ उपपुराणे अठरा 
आहेत ता... 2 व्ययुकालळका २ वहत्का [लका वसि 
पुराठार, ४ सिंह, ५ नारद, ६३ सनत्कमार, 
सोर. < दुर्वास, ९ कपिल, 2० मानत्र , 2८ विष्गु- 
बर्मालर, 2२ दोववम, > नंदी , 
ऑऔंडनस, १७ देवी, 2८ वरुण. 
अठरा तारस्वाने पु८ अ८ व८ ठा कार. तीफ र 
जामदार ,जवाहार ,ड०.ह्यांची गणना भिन्न लोक भिन्न 
प्रकारेकरतात.अठरा खूम[अ०कीम><जात,टोळी] 
८ अठरा जाताच लाक. २ एकंदर सव मानवजाती चे 
लोक, अठरा टोपकर पु० अ० व० सर्व डेशचे 
युरोपी लोक, इटलो ) य्रीस, स्पेन, पोर्म्युंगल , फ्रान्स , 
वगैरे युरोप देशांतील लोक भेद न करतां सगळे. 
अठरा घान्यरे न? अ० व० गहू, ताळ, तूर, 
जव, जोंबळा , वाटाणा , लांक , चणा , जवस मसूर , 
मूग, राळा, ताळ, हर्राक, कुळीथ, सावा, उडीद 
आणि चवळी, अठरा पाड जात स्त्री अठरा 
प्रकारच्या पगड्या वापरणारे लोक ह सर्व हिंदू. 
अठरा पद्म वानरे न० अ० व० 2 लंकेवर 
राम निवाला असतां ज्या अठरा पश्न वानरांना 
( असंख्य वानराना ) व्याचें साहाय्य केलें ते > पैका 
"णक लक्ष कोटी इतकी संख्या, २ मुलांचा मोठा 
समुदाय ( विनोदांत ). अठरा पर्वे न० अ० व? 


"4 


द 
र 


७ 


तै 
२३ महश्रर, १८ 


मलाला. अ 
८४५ कुमार, » द 


: महाभारताचो अठरा पवे. आढ, सभा, वत, 


विराट, उद्योग, द्रोण, कर्ण , शल्य, गदा, सौप्षिक , 
ऐाषेक , स्त्री, शांति, अनुशासन » अश्ममेव, आश्र- 
मवासी , मोसल, महाप्रस्थानिक , आणि स्वर्गीरोहण 
अठव पु०, अठवारेरी स्त्री आठवण. स्मरण. 

, अठवडा, आठवडा पु० १ लागोपाठ सात दिव- 
सांचा अवधि, २ लागोपाठ आठ दिवसांचा अवबि - 


अठबण 


४ अठवड वार्हक, अठवडे पाहुक पु” २? आठ 
देवसांनों बदलावयाचा नोकर. २ आठच दिवस 
कामावर लावावयाचा नोकर. ३ फार दिञ्स नोक- 
'ीवर टिकून न राहणारा नोकर. 

अठवण ,आटठवण स्प्री०स्मरण,स्म्रात.< काथा 
माणसाची आठवण करून देणारी वस्तु; यादागेरी . 
> अठवणीचा घड वि० ज्याला चांगली आठवण 
राहते असा, अठवणूक, आठवणूक स्त्री2 स्मरण 
आठवण. २ एकाद्या माणसाचे ,प्रसंगाचे ,कि०गोष्टी च 
छमरण करून देणारी वस्तु: यादागेरी. 

अठवणें, आठवणें अ० क्रि० स्मरणांत येगे. 

अठावेणें, आठविणें स० क्रि 2 स्मरणांत 
आणणें; चिंतणें,२ ०चें मनांत स्मरण करणें. २ ०ची 
ननांत प्रार्थना [कॅ० व्यान करणें, 

अठवा . आठवा पु ०, अठवें, आठवे न० मापौ 
अधा शर. 

अठळी, आठळी स्त्री» 2 फणसाच्या गऱ्यां- 
तोल वी. २ पुरुषांच्या वृपणांतील दोन गोट्दांपैका 
ण्क. 

अठांगळें, अठांगुळे, अठांगूळ न० 2 गर्भ- 
धारण झाल्यापासून आठव्या महिन्यांत गर्भिणी- 
संवथाने करावयाचा एक संस्कार , २ गर्भधारणेपासून 
आठव्या महिन्यांत जन्मलेले भूल. २ गर्भाधानाचा 


विधि न होतां पातिपत्नींचा संयोग होऊन गर्भराहि- । 


ज्यास आठव्या माहिन्यांत प्रायश्चित्तर्प जो विवि 
करावा लागतो तो. 

अठायीं [म० (अ भलतीच ) । ठाय (जागा) ] 
क्रेट वि० ८ भलत्याच जागीं. २ शरीरा'च्या अड- 
चणाच्या रकिं० एखाद्या गुह्य स्थानी .३ दूरच्या जागी 

अठीं, अठे, अट्गें क्रि> वि» कोणत्याही 
अंकाला आठ ( ८ ) नें गणावयाचें असतां त्या 
अंकाच्या सामान्य ख्पापुढें योजावयाचा शब्द: उ० 
नंबा अले बहात्तर. 

अठीं स्त्री १ कपाळावर क्रोधादिकारणांमुळें 
पढलेली सुरकृती . २ मनांत धुमसत असलेली वैर- 
वाहे; मनांत डवचत असलेली नापसंती. ३ लाकूड 
झाड, इ० चा गाठळ भाग. ४ मोहरमच्या दिवसात 
डातांत बांवतात तो नाडा, ५ फणस वगेरे फळां- 
तील बी. ६ ब्रेदुलांच्या खळात बेंदुल उडावेणाऱर्‍्या 
बोटाला आधार म्हणून जो आंगठा टेकतात तो 


“ 


1 


अंड 


कमरेस अठी घालणें एकाद्याच्या कमरेला विळखा 
घालून त्याला पकडणे. अठी घालणें आलिगेणें. 

अठोक (-प-) परत्नह्म न० न घडावेलेळा 
काळा फत्तर; मूर्ख बेअकली माणूस; ज्याला 
कितीही पढांवेलें तरी जो शाहाणा होत नाहो असा 
माणूस. 

अठोनी वठोनी ) क्रि> वि 
रातीनें. 1 तुका० ( 

अठापहार [ सं० अष्टनू > प्रहर ] क्रि वि० 
दिवसाचे आठ प्रहरभर हा सारा दिवसभर. 

अठाफळी [ म? आठ :-फळ : इं ( प्रत्यय ) ] 
स्थ्री० आठ फळांचें वाण न्रत म्हणून देतात तें 

अठाळी, आठोळी स्थी० फणस वगैरे 
फळांतील वी 

अठा,आठ्ठा, अठ्ठयया,आहुर्‍या पु०१ फाशांच्या 
खेळांत आठाचें दान. २ पत्यांच्या खेळांत आठाचा 
पत्ता. 

अ (आ-) हावन (-न्ञ) वि० सत्तावन्नाच्या 
पुढचा आणि एकुणसाठाच्या मागचा अंक; ५८. 

अ ( आ-) हार्वांल वि० सत्तावीसाच्या 
पुढचा आणे ए्कोणातिसाच्या मागचा क्रमांक; २८ 

अ आ- ) हीं क्रि वि० १ ( फाशांच्या 
डावांत ) आठव्या घरांत. २ वर अठों, अट्ठे पहा 

अ ( आ-) ठेचाळ, (-ळीस) वि० तत्तेचा- 
ळीसाच्या पुढचा आणि एकुणपन्नासांच्या मागचा 
क्रमांक; ४८ 

अ ( आ-) ठया पु० ( पत्त्यांच्या खेळांत ) 
वौकट, इर्स्याक, किलवर आणि बदाम, ह्या चार 
संचांपैर्का प्रत्येकांतील आठवें पान 

अ (आ-) छा (-ठ्रे-) हत्तर वि० तत्त्या- 
हत्तराच्या पुढचा आणि एकुणणेंशींच्या मागचा 
क्रमांक; ७८ 

अड न० वृषण. & अंडज वि० अंड्यापासून 
ज्याची उत्पात्ति होते असा प्राणी (साप, पक्षी, ३०) 
अंडकटाह पु० १ ब्रह्मदेवाने निमिललो साष्ट.२ ह्या 
सष्टीभोंवतो जे भूम्यादि अष्ट प्रकतोंचे कवच आहे 
त. अंडगडी पु० १ सागटळा'च्या वळात मुख्य 
खेळाडच्या हाताखालचा खेळाड ( हा कघों को 
खरोखरोंचा खेळाडू असतो कि० कधो कधों काल्पि- 
लेला असतो आणि त्याचें ढान मुख्य खेळाडूच 


अक्कडजबाज 


1 तंत्रानं चालणारा मदतनीस . 
1,» थवाचाऱ्या , घुशाफ्या 
2 झडचण, थांबणूक, > हट्टावणा, 
१ रोते. ४ ठरावांतीळ शर्ती पूण 
केल्यावदल थावा लागणारा दंट०, : - कर ; "ग्वोर 
वि० हट्टी, भाडमुट्या. अडभरी भरणे र ऱ्राल पॅटरगे; 
हैका न सोडणे. 

अडकट ) न? श्राडमार 1 तुका८ 

अडकण न८, अडकणी स्त्री> वरउच्या गतीस 
प्रातेव्रव करात्रवासाठॉ केलेडी योजना: वस्त रिथर 
कराववासाठा ठेवलेडा वॉडा, फळी, काटा, ४ 

अडकणी स्त्री तांदुळ, डाळ, वंगेर वान्यांतील 
फुटके पण मोठे कण ( जे प्रसंग विशोषी तांदळ 
डाळ, वगेरॅत मिलळन देतां 


< 


र्र 


बाल, 


के... 


नट 


>//.. ५ 


पतात पडण, गोंविले. जाणे 

कशात तरां रुतणे, ४ गंतणें 

अडक्रथा,आढकचथा स्प्री.८ मुख्य कथेत ओघाने 
आलेली दुसरी लडानशी कथा: उपक कथा 

अडकर ॥वे० £ हट्टी. अटून भवसणारा 
वुजरा ( घोडा इ० ), २३ घट्ट [किं तंग बसणारी 
वस्तु ( कपडा, खट्टा, नश, ३० ) 

अडकवण न० प्रतिरोध करणारें कांहींही 
पकाढा वस्तु ठेविल्या जागींच रहावा, ती हां 
नय, सरक नये, म्हणून केलेली योजना गाठ, 
पक्कड , टंकण इ० 

अडकाचण स० फक्रि० थांवावणे , प्रतिवद्ध कर्णे 
धरून ठेवणें; - ची गाते कंठत करणें 


किं८ सांपडणें, ३ 


7? 
च 


षः 


क 


अडखाणं 


पाग्वर पन्न डाऊन त॑ लाणयं टाकून धाव 
लागत. हाती नाहीं अडका बाजारांत चालल) 
घडका हातांत पैसा नसून मोठमोठे वेत करणें ह! 
मृग्वपणा 

अढकाम,,आडकाम न० ज मुरन्य वि प्रथान 
कास नव्ह ते; गौण काम, अंगभूत , मग्य्य कामाला 
उपबोगा पडणार ,काभ. ३. आडकामी ,आढडळ म्या 


श्ठ 


पु ० वेवळ अडकाम करण्याच्या च उपयोगाचा माणूस 


ण्याचे एक साधन 


' म्थिर रहावा "हः ]न केलेला जना 


अडका पु० 2 एक पूवेकालीन तांव्याचें नाण ,- ' 


ज्याची किंमत अर्ध्या रक्‍या इतकी होती. 
२ जमीनीच्या क्षेत्रमापनांत अर्धा रुका विस्ताराची 
२ पला, द्रव्य ( सामान्यत: ). & अहक्‍्याची 
देवता तिला सापक्य,चा शेंदूर क्षक वस्तु उप- 
योगी करून घेण्यासाठी किं शााभवत करण्यासाठी 
किं० सजावेण्यासाठॉ, त्या वस्तूच्या किंमतीहून 


अडकाव पु”, अडकावणी स्त्री: . अटकाव. 
अटकावणी हे शब्द पदा. 
अडकाष्टा पु० थोतराच्या संबं रुंदीच्या निऱ्या 
करून न खाचतां फ्त रुंदाचे एक टोक खोचन 
घातल्कला कासोटा 
अडाकल्ता ,अडाकित्या पु८ 2 सुपारा वगरे काप 
(लाक्षाणक अर्थ) पंचाएत, पंच. 
एत धरण पचांत वरणे; सुट्रन किं० निसहून 
जाण्याला वाट न राहील अशा फस्थितात एकाथाला 
'डिकावण, अडाक्वेत्यांत सांपडणें ( (१० पडणे ) 
चांत अडकणे 
अडखप्या पु० करकाळ तररफटर काम कलश 
उपज्ावका करणारा पार्‍्या 
अइखच, आडखचं पु० करकाळ ग्वचे , माठ्या 
खचाच्या अनुपंगाचा खच 
अडखळण स्थ्ची० 2 जेथे ठेच लागण्याचा १० 
प्रातत्रव होग्याचा रभव आह भी जागा 1१० असा 
प्रसंग , कि० अशी पारास्यात २ वस्त यथास्थानी 
ज़ 
अडखळणी स्त्रा0 अडवळलेपणाची 
अडकून पढले राहाण्याची स्थात 
अडखळणे अ८ क्र० 2 ठा लागतलागत 
अढथळ किं० हरकती येत येत जाणें, चालणें,बोलणं 
वाचणं, इ०, २ बोलतांना जीभ आडवी येणें; तांत 
रेपणानें बोलणें, 3 कचरणं, ५ अडचणाोंत कि 
पेचांत पडणें 
अडखाणे न८ अडखाद्‌ स्परी2 £ भात 
भाकरी, इ० ज़े भाजनांतील मुख्य पदाथर त्यांच्या 
शवाय जे चरणी कोशिरवीर, इ० चवीसाठसं खाव- 
याचे पदार्थ ते. २ मुख्य दोन भोजनांच्या प्रसंगां- 
हून इतर वेळ जे खाणे ते. उ सकाळची न्याहारी. 
तेसऱ्या प्रहरये 


स्थित: 


ह कि 


अडस्वबाल 


अडखोळ न० १ ओवट घोवड रारताने खण- 
लेली आणि बांधून न काढलेली विहीर. २ कचऱ्यानें 
गाळाने, वगेरे भरून निरूपयोगी पडलेली विर्हीर 
ओहोरलेली वर्हार 

अडग्ई स्री ०महाळंगांर्चा ,ल्विंचॉ ,इ० फळांची 
साल, व आल, दर्हो, हिंग, ड० चें वेलेल लाणरचें. 

अडगडा पु० मख्य गड्याचा मदतनीस. २ 
गर्वंडा , सतार, इ० कारागगरांच्या दहाताखालो किर- 
कोळ कामें करणारा गडी 

अगला, आडगला स्त्री2 

अढगव, अडगवणाी स्त्री? व्यवास्थितपणानें 
पदार्थ लावणें, रचणें, मांडणे, [ककंठ ठेवणें 

अडग (-गा-)वणं अ०क्रे> 2 सुस्तपगानं कि ० 


नद्या गली 


[ बोळ. । 


शळसाने पडून रादणे.२ पडून राहणें किं० निजगें. 


अडगविणे स० क्रि० पदार्थ व्यवास्थतपणानें 
लावणें, भांडणे, ठेवगे, वगैरे 

अडगळ स्त्रा८ ८ निरुपयोगी वस्तूंचा समुदाय 
कठपत्वारा[. २ भलत्याच ठिकाणीं ठेविल्यामुळें अड 
चग करणाऱ्या वस्तु. ३ दाराला, खिडकीला, ड० ला 
ल्गावेलेला अडसर 

अडगाव, आडगांव पु० लहान गांव ( जेथें 
फारला व्यापार वगेरे चालत नाहो ) 

अडागेऱ्हाइक!, आडागेऱहाइकी वि० जिन्नस 
करणार्‍या कारागिरापासून तो ज्या कोणी विकत 
घेतला त्याच्य़ा पासून विकत घेतलेला 

अडगाल [ खं० ] न० वृपण, [| २ झोपडे 

अडघर न० 2 बाजूस असलेल घर, २ सोपा 

अडधांडा पु० तट; ल्हान घोडा;तट्टू म्हणण्या- 
इतका ळडानही नव्हे व घोडा म्हणण्याइतका मोठाही 


नव्हे असा घोडा [ तंग. 

अड:च, अडव्च, अडस्स वि वराच घट्ट किं० 

अडचण स्त्री १ जागेचा संकुचितपणा. २ 
दाटी किं० गर्दी यामुळें होणारा लास, उपद्रव, ॥किं० 
गैरसोय. २ संकट. ४ अडगळ ५ टंचाई, जल्ूर 
अशा वस्तूंचा अभाव किं० कमीपणा. ६ वाय- 
कांना विटाळामळें वगेरे प्राप्त होणारी 


गैरसोयीची स्थित. & अडचणीचे दुःख 


दीरीराच्या युह्य स्थानी झालेला रोग, आजार 
अडप्वणा सांगण काम  चुकावेग्यासाठीं 


कि० टाळण्यासाठो कांहो. तरी सबबी सांगणें 
अडचणाचे दःख आणि जांवड वद्य खात्रीनें 


काडममवजनामयनचकमवाकाडळळमाकाकळळळ ळवार... ा>>>_<_____._--.--_....... 


जु अडणे 


संकटाचे निवारण करूं शकेल असा मनुष्य जवळ 
असतां त्याची मदत घ्यावयाला लाज,संकोच ,भीति क 
वगैरे वाटते अश स्थित 
चणण अ० क्रि० ९ अडस्स, अतिदाय घट्ट . 

कि० तंग होणे ( सदरा, वंडी, इ० ), २ द्रव्यादि- 
कांच्या कमताइश्मुळे [ववंचनेंत असणें, ३ स्थलादि- 
कांच्या संकुचितपणामुळें त्रास सोसणे. 

अढची स्त्री» नाठाळ गाईड शोचे दध काढ. 
प्याचे वेळा त्यांना कांदा तास देऊं नथे म्हणून 
त्यांना धातलेला लाकडी खोडा . 

अढचें क्रि> वि० दोन आणि अधे इतञयां वेळा 
अडीच वेळां ( अडीचकीचे पाढे म्हणतानां हा शब्द 
थोजितात; जल्षें चार अडचें दहा ). 


अडजात, आडजात स्त्री० ? हिंदूंच्या ज्या 
मुख्य चार जाति त्यां व्यतिरिक्त जीं ज्ञात ती. 
२ जी जात ठरवितां येत नाही ती; मिश्र जात. 


अडजिना , आडजिना पु० रहऱार्राचा नसलेला 
जना; अडचणीचा, प्रसंगावेशपो ।$० जञरूरीच्या 
वेळों वापरावयाचा जिना 

अडअञ्रुना, अडजन विट 
वबापरलला 

अडण वि हट्टा, हेकट, अडमुट्या. 

अडण न०८2 गायी, म्ही, वगेरची ओटी कि ० 
कास, स्त्री ० नुपाच्या कांठाला जी चिव्याची जाह 
पट्टा ल्याविलेली असते ती. ( तुपाला वळकटं 
येग्यासाठा). शि 

अडणा पु०, अडणें न८ दरवाज्याचा अडसर 
वगेरे, 

अडणी स्ती ० देवापुढे ठेवावयाचा रोख स्थिर 
राहप्याकारेतां केलेली वेठक. २ तिपाईं. ३ सुपाला 
वळकटी आणण्यासाठी त्याच्या कडेला ल्गावेलेली 
वांबूची पट्टा, ४५ कडी, अडसर. & अडणी वरचा 
शंख पु० वेअकली, भूख मनुष्य ( जो समर्थांच्या 
वशील्यानें उच्च पदावर चढलेला असतो) 

अडणूक स्त्रा० १ अटकाव, प्रातबंध, २ [वरोध 

अडण [ 1६० ]) अ० 'क्रि० १ प्रातिबंध होणे 
थांब्रणूक हाण. कुठतगात हाण रुसून वसणें 
हट्टाला पेटणें. ३ कांहीं नर्वीनच अटी उपास्थत 
करून एकादे कार्य करप्याचें नाकारणे. ४ खोट॑- 
वून राहणें. ५ घोड्याचें वुजून किंवा मर्स्ताने मध्येच 
थांबणें. ६ पोटांतून मूल अर्धवट वाहेर थेऊन वाळांते 


2 जुना झालेला. २ 


अडत 


गीची कुर्चवना होणें. ७ अडचर्णांत कॅ० नडात 
सापडणे [० असणे. २ अडला नारायण गाढ- 
वाच पाय 'घरी धेचांत किं० संकटांत 
मोठा मनुष्य मूख, वेवक्रव, कि० हलकट 
नाचो आजव कारता 

अडत स्त्री> 2 दसर्‍याच्या दकानांत आपली 
हुंडी स्वीकारली जावी ,आपला माळ तेथें बिक्ावयार! 
ठेवतां वावा , तेथला माळ आपणास सोयीने मिळावा, 
न्हणून जा व्यवस्था दाळ. असते ता. श्र्द्या 
व्यवस्थेव्रदळ त्या दुकानदागास द्यावयाचा पेसा ४०. 

अडतटद्र पु८ शरापल्या कामांत हरकती श्राणगारा , 
पदोपदो अडून वरसणारा , काम बद पाडणारा (धाडा, 
माणूस, ३०). 

अडताल पु लंगीतांनाल कालावावावटाय. 

अडती| स्त्री > 2 प्रातवरेथ , रवात, अडथ2, २ 
बाणा उत्धादि वाद्यांचा खूर उच [क० सतवल कर 
“यासाठी दांडीवर जी बोडी लाविलली असते ती, 


पडल्बनला 


भाण- 


र 


अडतीस वि संदतीसाच्या पुढचा आणि 
उकोणचाळीसाच्या मागचा क्रमांक: ३८. 

अडत्या पु ज्याचे देकांना, काणी अडत 
ठेविला असते तो त्या दुकानदाराच अडत्य। . दुस- 


र्‍याचे दुकाना अडत ठेवणारा . 
अडथळणी 9 उेडथळणूक मस्त्रा० प्रलिवंच ढे 
विरोव , हरकत , अब्वळा . 


अढथळा पु० 2 प्रतिचे , विरोध, हरकत. २ 
इरकत आल्यासुळे होणारी थांगणूक. (२ हट्टी 


अडदांड, अडदांडगा वि ८ दांडगा, उद्धट 

अडदाणा पु० हरभरा खरांजञ करून उतर 
वान्य जं घोड्याला खावयाला देतात तें. ( हरभरा 
डे घोड्याचे उत्तम पौर््टिक बान्य समजलें जातें, 
आणि त्याला नुसता ““दाणा?? हा ठाब्द लावतात) . 

अडदाळ स्त्री> डाळींतीळ अडकणी किं 
जाडी तुकडे. र 

अड'बोतर न० लहान थोतर किं० मोठा 

अडना पु० दाराचा अडसर 

अडनाड, अडनीट (-ड)वि० वरोवर मापाचा 
नंख्येचा , वजनाचा, विस्ताराचा , किं० किमतीचा $ 
नहल्ला , म्हणजे पाहिजे आहे [कें८ असावयाला हावा 

त्यापक्षा थोडाला अधिक (किंवा कमी . फक्रि० 

४ब० भलत्याच कि लाइस्कर नाहां अक्का जागां 
वेळीं, किं० प्रकाराने 


पंचा. 


डो 


अडमड 


अडनांव, आडनांव न? उपनांव: त्यक्ताच्या 


नांवाहून अन्य जे त्याच्या कुटुंबाचे नांव ते. &&भड- 


नांवाचा वि केवळ नामधारी , म्हणजे त्या नांवाल्म 


अपाल: नांवाने खचत जो आधकार, दर्जा, ४० 
त्याला अपाघ. उ० तुम्ही अडनांवा य शास्त्रा , पुरा- 


फिक , जागारदार , आहां. 
अउनीड वि वर अडनाडपटा. 
अडपंचा पु० अतिलांडा पैचा. 
अडपझडप क्रि वि० 2 हक्क, बथिकारा कि 
परवानर्गा नसतां; अयोग्य कि भळर्‍ययाच प्रकारे . 
२ चोरून मारून, कोणाच्या लख्यांत न येशल 
शा गीतानं. 
अडपडदणाी , 
कि 


आडपडदणा स्त्री न्हातांना 
अंधाळ करतांना वायका जे लहानसे जुनेर 


किं० वबल कंवरे भावता गंडाळ&तात ते. 

अडपणें स० क्रि> ! अडविग: पेचणे. 
जा० ( 

अडपतादडपता पु० आवरणार; आड” 
मर्याला राग भरून कि० वमकावन , [कि ० चार 


बांधाच्या साष्टी लांगन थोग्य मागावर आणणार 
माणूल, उ० वाप मल्यापासून तो. गाया भारा 
उनाड झाला आहे, त्याला कोणी अ राहिला नाहा 

अडपेठ स्त्री लहान पेठ, जेथे भाळाची फारशी 
ग्वरेड। विक्री होत नाहीं [ बाज 

अडकळे न८ कांगळे ठला, इ ची रुंदीकडची 

अडबंक (-बेँग ,-बँंगा.-बेंगी ,-बांका)व० 
अडमठा , हेकट, हट्टी; यांग्य माग दाखविलेला 
असतां त्या मार्गानं न जाणारा ( धाडा, माणूस , 
मुलगा, इ० ), 

अडबंद | पु० कटोरा, करगोटा . 1 तुका” 

अडबंद्र न० 2 महत्त्वाचें नव्हे असे बंदर 

सोयीचें किं० सुराक्षत नव्हे असें बंदर. 

अडबराप्या पु० पंधरा सोळा वर्षाच्या वथ 
माणूस ,-ज्याला मुलगाही म्हणतां येत नाहो किवा 
पुरुपर्हां म्हणतां येत नाहीं 

अडबायको स्त्री ० वारा तेरा वषांच्या वयाचा 
स्त्री ,-जिला मुलगा म्हणतां येत नाहो किवा बार्ईही 
म्हणतां येत नाहां 

अडसड स्त्री” मूल आतिशय तछख आणि 

चळ असल्याकारणाने तें ज्या हालचाली करत; 
ज्यायासून शेजारच्या माणसांना उपद्रव होतो 


4 
१ 


चा 


अडमडणें 


गाण वस्तु अस्ताव्यरत्त हातात ,-या. 

अडमडणें अ० क्रि2 उपद्रवकारक हालचाली 
करणें ( चंचळ आणि त:॥व मूल करतें तद्ना ). 

अडमड्या वि उपद्रवकारक हालचाली 
करणार], 

अडमाप न> अ कोणऱ्यांच ठराविक मापाच्या 
परोवर नाह असें माप, & -नें माजणे 2 ठलाविक 
प्रमाणाच्या मापाहून अन्य मापार्ने मोजगे. २ 
भरमसाटपगानें गणती , मोजणी , 1१० मापणी करणें. 


२७ 


अडघा 


( ताणे ), जे घोट्यानें शिरकावले जातात, ते. ४ 


अडामेळकत, आडामेळकत स्त्री० ठराविक . 


"केवा न्याय्य उत्यन्नादीवाय अन्य प्रकारची मिळकत . 

अडपुलगा पु० जो मुलगा म्हणग्याइतकया 
उहान वयाचा नाहो, आणि पुरुप म्हणण्याइतञ्या 
मोठ्या वयाचा नाहो ,तो. 

अड पुशी वि» श्वासाचा निरोध झाल्यामुळे 
ञ्याकूळ झालेला. 

अडसुस्र्ण अ० क्रि» 2 आसाच निरोध 
साल्य़ामुळे व्याकुळ होणें. २ ज्वरादेकारणानें 
अंगाची गठडी होऊन पडणें. [ झालेला. 

अडसुला  वि० श्वासानिरोधासुळे व्याकुळ 


अडसुठा ( -ठ्या) वि? ? आडदांड,अडाणी. । साधण्यासाठी वक्र मार्गांचा अवलंब. अडवें तिडवें 


२ सोयीनें न वागणारा . [ 1 तुका०८ ( 
अडमोडी । स्त्री० आपल्या मतांचे प्रातपादन. 
अडलळंड वि 2 पदोपदा नडगारा, विठ्ञ 

उपस्थित करून लोकांना उपद्रविणारा, २ हेकट र 

हट्टी. 


गोणीच्या दोन बाजूंच्या पिशव्या जोडणारा मधला 
कापडाचा तुकडा, “५ उतरणीवर गाडीची गाते 
फार वेगाची होऊं नये आणि आटोक्यांत राहावी 
म्हणून दोन्ही चाकांना निकटून बांधलेले आढवें 
लाकूड. पु० नथेच्या चोकड्या शेजारी आडवे 
वसावेलेले लांबोडें मोती. 

अडढवण न ० 2 प्रातेतंथ कि० अडथळा 
वयासाठा सुदाम केलेली योजना. २ वस्त विग- 
तांना आडवे धागे ( ताणे ) जे घोट्यानें शिर- 
कावले जातात ते (आडवण, आडवीण, अशोदी 
रूपें आहेत ). र 

अडवण,, अडवगूक स्त्री० हरकत , अड्थळा . 

अढवण्या स्थ्री० अ० व० ज्येठा नक्षत्र कि० 
व्या नक्ष्लांत पडलेला पाऊस. र 

अडवा, आडवा वि० ८: कोणत्याही पदार्थांच्या 
लांबीला समान्तर नसलेला म्हणजे काटकोनांत वगैरे 
असलेला. २ रंदीच्या बाजूचा, उभा नसलेजा, 


करा- 


' उभ्या बाजूकडचा. २ प्रतिकूळ , उलटा , हानिकारक , 


(देव, पारेस्थाति इ०), ४ उलट पारिणाम करणारा; 


ववरुद, &आडवें उभें न० करिल नाते; इष्ट हेतु 


_ वि०१ व्यवास्थित प्रकारें नव्हे असें.२ उदट. अडवें 


अडळ| पु० फळे वगैरे सोलग्यासाठो लाकडाच्या 


फळांत किं० ठोकल्यांत वसावलेले धारेचें पोलादी 


गन. & अडला भिडला वि० पंचाइतांत पडलेला | 


अडचणींत सांपडलेला. 
अडव न० 2? 
मूठ. ) वि० २ असार 
२े परीक्षा, कसोटी, ४ अडचण, विश्न , हरकत. 
अडव, अडवी वि०| १ बाईट, असार. ज्ञा! 
अडर्वकी खी० | खीळ. 1 ज्ञा० ! , 
अडवंगी । खी कुमार्ग. 1 तुका० : 
अडवट न० ? लाकडाचा लांबलचक आगि न 
वडावेलेला सोट. २ ओबडधोबड रीतीनें तासून 
वैतलेडी आडवी तुळई. २ वस्त्र विणतांना जे 
उभे धागे ( ताणे ), यांतून जाणारे आडवे भागे 


हेरभऱ्याच्या उपटलेल्या झाडांचा . 
ना० अरण्य 1 ज्ञा०!. 


पाणी न८ नंदाचे, विहिरीचे, तज््याचे , पाणी 
(उल्ट पावसाचें). -अंगाचा वि० लट, फोपशा . 
अडब्या जिभेचा वि० १ रानवट किं० गांवढळ 
भाषण करणारा. २ भरमसाटपणगें बोलणारा; तंवंध- 
रहित बोलणारा. अडवें जाणें १ दुसऱ्याच्या 
जाण्याच्या मार्गाला काटकोन करून जाणें. उ० 
त्याला मांजर अडवें गेलें म्हणून तो परत फिरला. 
२ हरकत करणें, अडथळा आणणें, उ८ माझ्या 
योजनेला तो अडवा जाणार नाहा. अडवें येणं 
१ हरकत कें० प्रातिवंध करणें. २ सामोरे येणें. २ 


: प्रसूतिद्दारो मूल वाकडे होणें. अडवे लावणें 


कुत्सित दृष्टीनें पाहाणे. अडवें घेणें दोपैक दर्टानें 


' पाहाणें. आडवें नेसणें किं० लावून घेणे लुगडे 
: पुरतेपणो किं० नीटनेटके न नेसणे ( फक्त कांही 


| 


वेळेपुरतें म्हणून ). अडव्यांत शिरणें १ वाकडे 
बोलणें. २ वाम मार्गांचा अवलंब करणें. आडचें 
आले असतां कापून काढावे आपल्या कामांत 
कोणी हरकत करूं लागला तर त्याची र्भाडमरवत 


अडचाळ 

"न वाळगतां त्याला वाटेतून दूर केलें पाहजे. 

अढवाळ, अढिवाळ वि» हट्टा, हेकट. 

अडावेणें ल० क्रि० 2 प्रतिवद्ध , निरूद , र्किं० 
कुंठित करणॅ. २ ०चा मार्ग किं० गांत थांबविणे . 
३ हरकत आणून [क० शंका काढून ०चा खोळंबा 
करणें [क्रॅं० -ला विव्ठ आणणें. 

अउवी स्त्री” 2 अटक. > अरण्य. ३ हातो- 
हातीं पुढे पोचता करणें. 

अडर्वे न० कणसांसकट भाग्याच्या ताटांचची 
रचलेली रास; उदवें. 

अढद्षोरी [ म० अढीचस-ठोर ३] ९ दोन 
आणि अर्धा शेर इतके पारिमाण, २ चाकर, कुण- 
बीण, इ० स पोटासार्ठा जें धान्य देतात ते. 

अडस, अडस्स वि० गः्च /वट्ट; ज्यांत खिळा , 
खुंटी , खिटी , इ० शिरकावण्याला अडचण पढते, 
आणि ता शिरकावल्यावर तेथें घट्ट बवततात असें 
( भोक, दार, कडी, कोयंडा, इ० ); तंग. 

अडसटणें सं० क्रि ठोकळ अजमास करणें. 

अडसट्टा पु० १ अजमास, धोपट गणती, 
किं० मोजणी. २ आटोका, आवांका, पोच. 

झअडसण स्त्री न० 2 पाखढण्यासाठो सुपांत 
एका वेळी घेतललेळें धान्य, किंवा अंद्या रीतीर्ने 
पाखडलेळ॑णका खेपेचें धान्य. २ गाय, म्हेल, ३० 
चें दूध काढतांना त्यांनीं धडपडू नये क्रं० पाय 
झाडूं नयेत म्हणून त्यांच्या दोन वाजूंस जे आढवे 
दांडे बांघलेले असतात उ ७ 

अडसणें स० क्रि> 2 धान्य सुपांत घालून 
वाखडणें. २ सुपानें वारा धाळून धान्यांतील कोंडा 
उडवून लावणें. ३ ०च्या फांद्या वगैरे तोडणे, ४ 
ओवढधोबड रीतीनें कापणें किं० तोढणें. 

अडसर पु० दरवाजा लावून बंद केला असतां 
तो वाऱ्याने उघडूं नये, किं० बाढेरच्या कोणाला 
उघढतां येऊं नये; म्हणून जें अडवें लाकूड त्याच्या 
मागें टेकण म्हणून घालतात तें. 

अडसष्ट, अडुसष्ट वि० साठांत आठ मिळवून 
जें पॉरेमाण होतें ते; ६८. ऱ 

अडसांगड (-डी) स्त्री" १ मोड्या - 
दोरीने वांबलेला आणि खेचला जाणारा ल्हान 
तराफा, २ ल्हानसर तराफा. ३ मासे वगैरे धर- 
ण्याताठा पाण्यातून तरंगत जाणारा माणूस ज्या 


दोन भोपळ्यांना बांधलेल्या दोरीवर स्वारी करून । 


२८ 


अडाणी 


| पायांनी पाणी कापीत जातो त्या भोपळ्यांची जोडी . 


। अडस्वयपाक पु० १ भोजनांतील व्येजन 
सिद्ध करण्याची क्रिया. २ मुख्य स्वयंपाकाच्या 
अंगभूत जो स्वयंपाक तो . 

अडहते (-त्या-)र न० बंदुक पट्टा, तरवार : 
इ० जॉ मोठी हत्यारें त्यांहून शतर जॉ कट्यार; 
वेषकवज , इ० लहान हत्यारें तो प्रत्येक . &अडहते 
(-त्य़ा-)री वि० अदहत्यारानें लढणारा . 

अडळ पु० नांगराचा जो दांडा (रुमणी) त्याला 
बसविलेली खुंटी ,-जी हातांत धरून शेतकरी निर 
नागरतांना नांगरामागून चालत जातो. 

अडळ पु० एकक सुमुट्र्तविद्देष. ) साहा . 
| 1 ना०;. 

अडांख पु० जमाखर्चो'च्या चोपडांत किं० पे- 

कांत रकमांच्या डोक्यावर जी रेघ ओढतात” 
जिला : अज ? म्हणतात ती. &-ताळा उ” 
वेरजेचा ताळा पाहाण्याची एक विशिष्ट रीति. 

अडांस्था पु० २ वेरजेचा ताळा 
एक रीत. २ खर्चिळेल्या किंवा उसनवार द्ल्ल्या 
रकमा, मिति, महिना, माणूस, ४० चा तपारल 
देणारा खरडा. ३ ठोकताळा . 
अडांखा, आडांखा | पु? 
ताळा. 1 तुका० ; 

अडाण न०२ शेतकीचीं कार्म न करणारे [क 
शेतकी कामाशिवाय इतर कामें करणारे! 
गांवचे लोक. २ गायी, म्हणी, ४० ची ८9 
किं० ओटी. &अडाण कवाड ८ * 
काम करणाऱ्यांच्या व्यतिरिक्त जीं गावांतील माणसे 
सुतार, लोहार, गवंडी, दिकलगार? 


युति अ धोरण $ 


बरे ता. 
-पही स््रो० वलतेदार आणि शेतकरी खेरीजर्करून 
जे गांवचे धंदेवाळे लोक आणि व्यापारी त्यांच्यावर 
बसाविलेला कर. ी 
अडाणा पु० २ संगीतांत जे अनेक र्ण 
सांगितलेले आहेत, ल्यांपैको एक. * 
गायीचें दूध काढतेवेळों तिनें पाय उचळ॑. नये? 
घडपडूं नये, म्हणून जी कार्यांची ' ठो 
करतात ती. ३ उस्ताचा चरक चाळ. असता 
फिरविणारे बैक ज्या लांबलचक लाकडाला 
तं. ४ दार बंद करावयाचा अडसर. 9 
अडाणी चि० १ अकुशल, अचतुर, ,रानवट्पणान 


अडात 


२९ 


अडोफर 


काम करणारा ;मूर्व.२ एकाय़ा विद्येची किं ०शास्राची । सांवगार्रा [किंवा जोडणारी लोखंडी पट्टी.२ पक्ष्याच्या 


कांहो माहिती नसल्याकारणनें त्या विद्येसंबंधानें 


किं० शाज्ञासंबंवानें अजाण. & अडाणी कबाडी । 


यु० अ० व० १ अडाणी लोक. २ आशिक्षित 
लोक. अडाणी गांठ स्त्री० एक प्रकारची गांठ . 

अडात (-थ ) पु० १ दार इ० ला मजबुती 
येण्यासाठो जी रीप त्याच्या तकत्यांवर  र्किवा 
कळ्यांवर वसावेलेडळी असते ती. २ घडवंची वगेरेना 
वळकटी यावी म्हणून ज्या पट्ट्या वसावेलेल्या अस- 
तात त्यांतील प्रत्येक. 

अडातुडा क्रि? वि० मधून मधून; नियम, 
नियमितपणा , किं० क्रम, सोडून. 

अडावा पु० 2 देग्याघेग्याच्या व्यवदारासंत्रंधी- 
चया खतावणीवरून देण्याघेण्याच्या रकमा काय निव- 
तात त्यांची यादी;देग्याघेण्याच्या हिशेवाचा कागद, 
२ खर्चाच्या ठोकळ रकमांचा एकवटलेला आंकडा . 

अडीच वि० दोन आणि अधें मिळून जें पारे- 
माण तें; २॥. 

अडीचेकी स्त्री एक, दोन, तान, इ० दुंभ- 
रापर्यंतच्या अंकांच्या अडीच पटॉर्चे जें कोष्टक मुलां- 
कडून पाठ करावितात तें. 

अडिंब्रा पु० खिडकी, दार, वगैरेना वद कर- 
ग्यासाठों लावावयाची काठी. 

अडिवाळ वि० हट्टी ( मूल ). 

आअडिस्री स्त्री ० मागें अडशेरी पहा. 

अडी स्त्री पुढें अढी पदा. 

अंडील वि० २ ज्याचें वृषण वडविलें नाहों असा 
( बैक, टोणगा, ३०). २ प्रजोत्यादनासाठो वृषण न 
बडावेतां तसाच राखलेला (बैल, टोणगा, इ०). ३ 
ज्याला कामविकार फार असा. 

_ अडोलरी, अडेसरी स्त्री २ अडीच शेरांचें 
थारेमाण. २ नोकर वगेरेना पोटासाठों द्यावयाचें 
दर्माहाचें धान्य. 

अडूमाडू ॥१० १ वाडली; मारावग्राला आणि 
प्ररावयाला तयार .२ अत्यन्त चतुर ,हुशार,कर्तवगार . 

अहु ५्ट (वे० साठांत आठ मिळावेळे असतां 
होणारी संष्या; ६८. 

अडळपा [लख॑० अटरुष] पु० एक ओषवाच्या 
उपयोगाची वनस्यात, 

अडू वि० अडेलतटू, नाठाळ, हट्टी. 

अडू पु० १ दोन तुळया किंवा दोन चिरे यांना 


| 
7। 


1। 


पिंजऱ्यांत त्याला बसावयासाठॉं जो आडवी दांडी 
वसवलेळी असते ती. ३ लोकांनो एका 


। विश्षिष्ट मर्यादेच्या आंत येऊं नये म्हणून लोखंडी 


। गज किं० लाकडाचे दांडे वगैरे लावतात ते. ४ 


। छत्नी किं० छत्नोसारखें एक पाथरवटाचें हत्यार . 


५ घोडा वैगरे सरकावण्यासाठो किं उचलग्या- 
साठां त्याच्या खाला घातलेली काठी; तरफ. 

अडून, आडून क्रि वि० १ कशाच्या तरी 
आड किंवा मागें राहून.२ न दिसेल अशा रीतीनें; 
छपून. ३ ०च्या मागून, ०च्या आश्रयाने. 

अंडे न० लांग्रोड्या गोला सारखा जो पदार्थ 
पाक्षेणी ,सापिणी ,० आपल्या गर्भाशयां तून टाकतात 
आणि ज्यापासून यांचो पिळ जन्मतात तो. २ खो- 


। खो, आट्यापाट्या, वगैरे खेळांत एखाद्या गड्याचें 


नियमत्राह्य वर्तन, -ज्या योगें तो गडी स्वतः 
मरतो, व वाडेट खेळाबद्दल त्याच्या बाजूचे गुण 
कमी होतात. अंड गाळणें १ पक्षिणा, सर्पिणी , 
० नां गर्भाशयांतून अंडें बाहेर सोडणें. २ भीतीनें 
एकाद्या कामांतून किं० व्यवहारांतून अंग काढून 
घेणें, किंवा तो अंगाबाहेर टाकणें. अंड्यास येणें 
९ अंडों धाल्ण्याच्या वेळेस येऊन ठेपणें ( सर्पिणी , 
पक्षिणी, इ० ).२ अगदो दमून जाणें, जेरीस येगें, 
मेटाकुटीस येणें. 

अडेल वि० आडमुठ|, हेकट; विनाकारण 
अडून बसणारा . - गुण पु० अडलेली किं ० जाच- 
णुकीची स्थिति, वेळ, ३० “तट्ट पु० आढपुठा, 
नाठाळ, हेकट. 

अडोंगीं क्रि० वि० एका बाजूस, आडवाटेस , 
मुख्य म्हणजे रहदारीची वाट सोडून. 

अडापर स्त्री०१ थांवणूक ,प्रातिबंध ,वेरोध ,वास . 
(क्रियापद करणें, छावणें, दाखविणे). २ आयह 
करणें, गळो पडणें इ०. ३ आग्रह धरणें, दाखावेणें, 
हेका धरणें (क्रियापद धरणें,दाखंविणें;लावणें). ४ 
कशाच्यातरी उलट सज्रबी सांगणें, अडचणी उकरून 
काढगें; ( आपणांस एखादे काम करण्याविषयॉ' 
अधिक आग्रह व्हावा म्हणून वरपांगी ) मागे घेणें, 
नकार दर्शविणे इ० ( क्रिया ० 'घरणे). ५ जरूरी, 
गरज. & महाराची अडोपर वेशोवाशां आप- 
णाला जे मागावयाचें ते महार. वेस अडवून मागू 
शकतो. 


झअडोशीपडोच्शी ३० 
अदोशींपडोद्यीं | हिं | वि जव- 
ळा. शेजारा पाजारा असलेला, त्यातचा, 


नजीकचा. 

अडोक्लींपडोशीं [हिं०] क्रि> वि० आजूवा- 
बाजुस; जवळपासच्या जागेंत किंवा भागांत; टाजा 
रच्या प्रांतांत , मुलखांत, ठिकाणा , ४ 

अडासा, आडढोला | म? आड *- वलण | 
पु ०८ निवाऱ्याची जांगा.२ छपूनाराहावयाल यास्ति 
स्थ. £ अडोदयाने, आडोल्याने कलांच्या तर 
ऱ्ह० भिंतीच्या ,आाढाच्या , पडद़ाच्या , झुडपाच्या 
वगैरे आड राहन .आडालखा घेणे काण काव वालत 
आहे वरे युप्त रीतीनें आटून एकण 
अडोळसा पु? मार्गे अडुळसा पह! 


ड्‌ 


रभ 


असडाळा पु० धरा ग्रा छपराच्या डाने पा- 


स्व्यांना जोडणारी जी मधोमध तुळड असत ता; अढ 

अड्डा पु” १ एका वार व्यवसायाच्य! 
नोकांचा समूह र्कि० संसुदाव . २ उपॉरनिदष्ट मड- 
ळॉचा एकत्र जमावयाची , वसेण्याउठण्याचा वगैरे 
जागा. नाके, छुंट, चव्हाटा. २ गाडीवाल वगैरे 
श्रापल्या गाड्या सोडतात ती. जागा; तळ. ४ 
आग्याडा, ताळीम. “. वीणकऱ्याची आपल्या 
फगीच्या चोया वनावण्याची लाकडाच्या ठाव- 
ळ्यांत व्सावलेली एक बराळिट प्रकारचा सुर 
एकाद्या कलेत [कॅ ० कामांत आपण प्रवीण शत्राहा अ 
घमेंड (मारणे, किं० वाळगर्णे); टॅभा (मिरावग) 
९ गाण्याचा, गंजीफांचा इ० अड्डा गाण 
गेजीफा ,वगरे जेथ्रे नेहमीं चालतात ता जागा किंवा 
त्यांत भाग वेणार्रा मंडळी. अडुंडाज, अडुवा 
पु० घमेंड मारणारा , टेंभा (मरावगार! 

अडेकरी पु०ण्खाद्या अदुथाचा र्कि० तळार्‍चा वगैर 
मालक रकिं० वनी 

अँंड-या वि? सुजलेल्या , फुगलेल्या , [के ० वाढ- 
लेल्या अंडाचा . 

अड्याल क्रिे० वि० ( अशिक्षितांच्या भाषेंत ) 
आलीकडे, इकडच्या बाजूस. ( पड्याल याचया 
उलट 9, 

अछेच वि० | माठा. 1 ज्ञा० : 

अढळ [ स० अ--ढळ (ढळणें पासून) | वि 


न चळणार; शाश्वत , टिकाऊ, अचंचल. &-पद 
न० अचळ पद, घछुव पद. 


झे 


अढळ, आढळ [म०] पु० ९ नानाची वळता: 
आढळन येणे, दिसर्गे, २ गंद्रयगाचरता . उ० दारभ 
हा प्राणा कोणाचे अढळात असल्याचे मो. पार्क 
नाह ह 

अढळणें, आढळणें अ क्रि दिसणे, लाप- 
रणे, दृष्टिपथांत थेगॉ; शानगा चर होणे, 

अढा पु० ८ मुरड. २ वेढा ( दोरीचा खांत्र:- 
भोवत वगैरे ); वळसा, ३ दोरा वोथरेखी अडी. 

अडाचोताल पु० पंगीतशात्त्रां | एक प्रका- 
रचा ताळ कि ठेका 

अढाव, अढावा, आढावा, पु” ८ टर 
डिडोव कौरे करून कळला श्रजमाल; अंडाज ॥2£)| 
वाचा झडा: तेरीज, २ ठोकताळ्याने तयार 
ळा आंकडा, ३ सावारणपणे काढलेल्या खर्चा- 
च्या बगर किमान मर्यादा . 

अढावेढा पु” ए० व० ८ दोरीची मरड; 
दोरीच्या पदरांना फार पीळ घातल्यामळ जो मेढा 
पडत तो, किं० जी पिंपळी पडले ती. २ दोरीचा 
किं० सुताची गुंतायुत, ३ बयादी किं? संवरबी 
( कांडी. काम टाळण्यासाठ सांगितलल्या). घ्या 
त्रथ'ने अढेवढे असा अनेकवचनी प्रयाग आधक 
रूढ आहे ). &अढेवढे घणें काक कर: 
हरकती , काढणे , संववी सांगणे, 

अहाळ वि» २ अतिशय मोठें, विल्ट: 
अजल्त्र : प्रचंड, ( जस घर, दोत, अरण्य, गलबत 
शरीर, इ० ). २ कांहो पदार्थ ठेवावयाला _जवढ 
मोठे बारदान, पाव, इत्पाद हार्वे असेल त्याचेपॅक्षा 
पुष्कळ मोठें; फारच मोठे 

अढी स्त्री० २ तेढ. २ पिक्रविण्याकार्रतां गव 
तावर पसरून ठेवलेल्या आंब्रे इत्यादि फळांचे थर 
( क्रियापद घालणें ). ३ मनांत गुप्तपणे जागत 
ठेंविलेला वेरभ।व; रुसवा तिकूल ग्रह. (_* 
आणि ४ ह्या दोन अर्था अनुरूप क्रियापद वरण 
बाळगणें ).& अढीच्या दिढी क्रि वि० उपटू 
पणानें; सढळ हातानें; महागाईच्या दरानें, 
एकाच्या जागीं दीड खेत 

अहे, आढे न० घराच्या छपराचा दान पाखा 
एकमेकांना जेथें मिळतात तेथें त्यांच्या खालीं त्यांना 
आधार म्हणून ज लांब लाकूड घातलेलं असते ते 


२ दोन माणसांनों दोन टोकांस धरून चालवावयाची 


कळया 


...क>->>><>>-- 


कट. 


सला 


जु 
भढकड 


करवत. ३ 


पदार्थाला वाटोळी गाति डेण्यासाठा 


याच्या आंसाला काटकानांत जो दांडा बसावेलेला , 


असतो तो. ४ गाय, म्हैस, ३० ची कात. & एका 
आढ्याखालचा एकाच घरांतील, कुटुंबांतील 
आल्याला पाय लावून निजणें स्वस्थपणे, विन- 
घोर, पसरणें, निजणें 


अढकड न० चाकाचे आरे ० रवे ह्यांच्या 


टोकांस जी अडवा पट्टी बसविलेली असते ती. 
अहेंपाट पु० छपराच्या एका कडेच्या खाला 

आधार म्हणून जें अडवें लाकूड घातलेले असते तें 
अढपारढ पु० अ” द० गांवच्या पाटलाला 


तेर्थाल शेतकऱ्यांच्या जर्मानांच्या उत्पन्नातून हक्कानं , 


मिळावयाचा भाग, ( पाटलाला इनाम दिलेल्या 
जमीनीला ““पासोडी !? म्हणतात . गांवांत होणाऱ्या 
ल्झमांत पाटलाला जें दिलें जातें त्याला * शेला वाटी * 
म्हणतात. पाटलाला जी रोख रक्कम दिली जाते ती 
' नेमणूक? ) 

अहेवेढे पु अ० व० ? गायनांत, पुराणांत , 
इ० त जे विशोभित दिसणारे स्वरांचे कंप, आलाप र 
३० ते. २ खोट्या सवबी सांगणें, हरकत] आणणें 
२ शुष्क वाद करून एकादें काम टाळण्याचा प्रयत्न 
करणें, (क्रियापद “* घेणें १? ) 


अढ्या पु०ज्या दोन घुल्यांभोवतीं सूत काढतांना ' 


किंवा साफ करतांना युंडाळतात, त्यांतील प्रत्येक . 

अढ्याकरवत पु० १ चौकटोंत बसविलेला आणि 
लाकूड उर्भे चिरावयासाठा दोन माणसांनी चालवा 
वयाचा करवत .२ दान्ही टोकांस लांकडी मूडी वसावे- 
ल्ल्या असून दोन मागसांनीं चालवावयाचा करवत 

अणकुची स्त्री० बारीक, सुईसारलें, टोक. & 
-'दार वि० टोकदार 

अणखर पु० गाई, हशी, इ० च्या कासेंतन 
पिळून काढलेल्या शेवटच्या धारा 


अणखर [ का० ] १ वि० घट्ट आणि ठाशीव । 


विर्णांचें आणि पक्कथा रंगाचे ( कापड ); टिकाऊ 
भक्कम. २ स्पष्ट, कडक, फटकळ (भाषण) .३ तीक्ष्ण 
झोंबरं. ४ चमत्कारक, काचिणे घडणारे, नवलाईचें 

अणखुरणे अ० क्र० गाय म्हस, इ० ची 
कास दूध फार झाल्यामुळें रटाटून फुगणे, २ गाय, 
म्हैस, ० चें दुधानें कासेत रटाटून फुगणे 


१ अण्णा 


अणगट न?! मूळ. 1 ज्ञा० ! 

अणवाणी , आणवाणी क्रि० वि? उपड्या 
नागड्या पायानी; पायांत वाहाणा वगैरे कांही 
न घालतां. [ २ कोडें. 

अणा पु०१ म्हण ,आहाणा .२ सांप्रदायिक वाक्य . 

अणि, अणी [ म? आणि ] उ० अ 
(कवितेंत) आणि , शिवाय 

आणेमा [ सं? अणिमन्‌ _अगु ( लहान ) 
असण्याचा धमं ] पु ०आणमा, लांधिमा, प्राप्ति. 
प्राकाम्य, महिमा , इंशित्व ,वाशेत्व, कामावसायिता . 
ह्या ज्या आठ सिड र्‍यांतील पाहिली, २ अस्यन्त 
ल्हान किं ० वारीक असण्याचा धर्म किं० स्थाति. 

आणिमोाल वि० विनमोल, अमूल्य. 

अणियाळें वि० |अणकुचीदार. 1 ज्ञा० ! 

अणी [ सखं० आणि (टोक कि० खोळ) ] 2 टोक. 
अणकुची . २ भोंबर्‍याचे लोखंडी अणकुचीदार टॉक 
-"ज्याच्या वर भोंवर। फिरत राहतो. ३ लगामाचे 
हातांत धरावयाचें टोक. ५ एक आणा किंमतीचे 
प्राचीन काळचें एक नाणें ५ ऐन वळ, आणीवाणीची 
वार्रा. &-दार वि» अगकुर्चादार. एक अणी 
चुकली कां बारा वषाचा वायदा योग्य समय 
चुकूं दिला तर पुढें बारा वपात काम होत नाही. 

अणीक [ म० आणि ] क्रि» वि० (कवितेत) 
१२ आणखी, शिवाय. २ पुन्हा. उ० अ० आणि. 
वि? वेगळा, भिन्न, दुसरा [ असामान्य. 

अणीाकसा वि० विचित्र ,चमत्कारिक , विलक्षण . 

अणु [ सं० ] पु० वार्राक कण. सूर्यकिरणांत 
जे धुळीचे कण दृग्गोचर होतात त्यांच्या षष्ठां- 
शाने ल्हान असणारा कण. वि० आतिशय लहान, 
वाररीक ,अल्प. &8-मात्र आतेशय लहान ल्पाचें. 
अत्यंत थोड्या पारिमाणाचें. 

अणुआर वि० ! चाराच्र. 1 ज्ञा० :. 

अणुरेण पु० वार्राक सारीक कण ( साधारणतः 
हा शब्द अनेकवचनों योजतात). & अणुरणुजाल 
न० 2 सूर्यकिरणांत तरंगतांना [दिसतात ते कण 
२ अत्यंत बार्राक कणांचा समुदाय. 

अणेगा स्थी० रापथ, आणेगा 

अप्णा [ कानडी ] १ वहुमानाची पदावे: उ० 
दामूअण्णा . २ वर्डाल भाऊ. ३ कोणाही परुपाने 
विशेष नाम 


:१9 


अतः [ सै० ] क्रि> वि? म्हणून, एतदय. 
( नुस्तता अत: शब्द मराठोत वापरीत नाहांत ). 
४ अतएव फ्रि> वि०_ म्हणनच, यासाठाच. 
प्रामुळेंच. अतःपर क्रि» वि? इतउत्तर; यापढे. 
अतः:कारणात्‌ क्रि2 वि यामूठे, यास्तव, दापान. 
अंत [ सं० ] पु" 2 दोवट, समाप्त, पर्यव- 


थान. २ मरण. २ ( वैचकांत ) औषधाचा पांर- । 


गाम ,-रोग्याचें वरे होणे क्रिंवा मरणे, 
( गाणेतांत ) श्रेढार्चे शेवटचे पद. “५. ताकदीचा, 
वामर्थ्या चा सहनशीलतेचा , पराकाटेचा , पः (केवा 


/ 


२ 


पोच; उ० ह्या घोड्याचा अंत पाहून त्याडा दामटा. , 


६ काम करण्याची किंवा वापर सोलावयाची ताकद 
( अकरणरूपी प्रग्रोंगांत ). ७ (समासांत अत्येपदा ) 
सीमा , अखेर, ०च्या पर्यंत , जसे-गदाधर्यंत (न्याय- 
शास्त्र ), गजांत ( ल्ह्वमी ), नखांदराखांत ( स्नान 
 बौरे ). &अतळझाल पु? मरगकाळ.२ वॅभवाचा 
वगैरे शेवट.अंतकालळापक्षां सध्य़ान्हळाल कठिण 
घरणाच्या समयापेक्षां मध्यान्द्याची वेळ म्हणजे भुर्वे- 
ना. समग्र अधिक कांठिण, अंतपार पु० लामा, 
रराकाष्ठा. एकाद्याचा अंत पाहणें त्याला पूर्णपगे 
झसास लावणे. 
अंतः [ सं० ] क्रि वि० हा रस्क्रत शब्द 
थामासिक शब्दांचे पूर्वयद असतां त्याच आंत, 
मध्ये , दरम्यान, असे अर्थ होतात. अंत: याच्या पुढे 
स्वर किंवा मृदु व्येजन आलें असतां त्याच्या विस- 
गाचा र्‌ होतो; आणि पुढें कठोर व्यंजन आले 
असतां तो विसर्ग कायम राहतो. या नियमास 
अनुसरून सिः्द झालेले मराठर्ताळ रूढ सामासिक 
शब्द आम्ही येथें देतो. परंतु अंतः बाच्यापासून 
वरीळ नियमाचे उदधन करून अअुद्ध *पांत 
जे सामासिक शब्द मराठोंत वापरळे जातात 
ते. आम्ही सखवतंत्र रीत्या को्यांत यथास्थानी 
दिळे आहेत. & अंतःकरण न० १मन. २ 
कन, घुदधि, अहंकार, आणि जित्त, अश्या ज्या 
चार जीववृत्त्या आहेत, त्यांतील प्रत्येक. अंत:क- 
रणचवुष्टय न० मन, बुद्धि, अहंकार आणे 
चित्त, या चारांचा समुचय़. अंतःकरणपंचक न० 
अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि आणि अहंकार या 
ध्ाद्ध जवळचा, आंर्ताल. २ 


 स्याउठण्याची जागा, अवरोध. 
। वृपणामध्ये पाणी सांचल्यामुळे 


..-------५:->>>>>>>::४ााणा 


अतः 


“4 
> 


आत्मीय ,प्रिय /जिव्डाळ्या चा ,जिवला . २ अवद्य कंत- 
व्य असा.न> 2 अत:ःकरण, मन.२ आंतलेत्वल्प, 
आंतीळ रचना, घटना, मांडणी. अंतगेडु वि० 
कुवकानाचा. अडचण करणारा, ठड- 
वुद्च्या. पु मतांतल्या मनांत युप्त ठेवठेा विनार, 
भाव कि? मसळत . अंतगत वि० २ आंतील; 
पोटांत समाविट असलळेळे, २ आंतोल स्वल्पावल्न, 
रचनेवरून , मांडणीव*न सिड किं० उत्पन्न होणारा. 
(पुरावा , बोध, ड०). रे मध्येच उसन झाळेले वि 
आळे. अंतर्गीर्थ पु० > भांतॉल भाव, गाभा. २ 
गुप्त बेत किं० विचार. व्रि गरोदर; पोटांत गभ 
असलळ्ली . अंत्ग्रुह न? 2 घराची आंतोलवाजू , 
माजवर, स्वयंपाकवर, इ०. २ वायकांची बस- 
अंतर्गळ पु० 
होणारा ठ्याधि. 
अंतर्जठर न० पोट. अंतदेक्षा स्त्री» ( ज्याति- 
पांत) 2 गौणम्रडांचे मतुष्याच्या आयुष्यावर होणारे 
परिणाम. २ खरी , अंतःस्थ म्थाल; उ० गोविंद- 
राव श्रीमंत दिसतो पण त्याची अंतर्दशा तुम्दांत 
काय मादिती ? अंतर्दाह पु०१ मताचा जळफळाट- 
२ शरीराचा आंत होत असलेला भडका. अंत- 
होट सी० २ दिव्य दृष्टि. २ योगसावनानें वगैरे 
होणारी शञानपराप्त. अंतद्वार आंतील दार /युपतद २ 
ञनानखान्यांच दार. अंतधघीन न० नाहीत हल क 
गुप्त होणे. अंतर्थ्यांन न० आल्याचे चिंतन, निगूढ 
चिंतन. अंतनिष्ठा स्त्री १ परम'व्यान, नितन 
२ पराभक्ति. अंतःपट पु० ९ लन लावण्याच्या 
वेळो वधुवरांच्या मध्यें जो पडदा धरतात ती. २ 
मुरजांच्या वेळो मुंजामुलाच्य़ा व त्याच्या पित्याच्या 
मध्यें जो पडदा धरतात तो. अंतःपाती वि” 
"मध्ये समाविट असलेले किंवा झालेडे, ०मध्यें मोट 
णारा; उ० जाव्रालिक्रपीचा आश्रम दंडकार्यांत*" 
पाती होता न अंतःपुर न० जनानखाना, अव्रीष € 
अंतःप्रक्षृति वि०आंतल्या गांठीचा , आपले विचार 
आपल्या मनांतच ठेवणारा; आपल्या 


2 दै 


विश्वा - 
सांत कोणासच न घेणारा. ऑंतर्वाह्य क्रि वि० 
आंउून बाहेरून, सर्व बाजूंनों. अंतर्भाव छु० 

समावेट्ता, अंतर्गतता. २ मनांतील विचार. 
अंतभूत वि० समावि्ट असलेले; लामा 
असलेळे, अंतर्मेद पु० २ अंतःस्थ र्किं० आंतील 


अतक 


भानगडी. २ अंतःस्थ [्के० युप्त त्रातम्यांचें प्रकटी- 
करण. अंतर्भेदी (-द्या) वि० वरभेदया, 
युप्त वातम्या काहून आणणारा, कि सांगणारा . 
अंत $ुख वि> 2 खोल विचाराने केलेही (टीका). 
२ बाह्य जगांतून मन काढून आल्याकडे 
वळाविगारा (योगी). अंतर्याम न० मन. अंतर्या- 
मांची खूण अंतर्थामास ठाऊक आपण कसे 
आहों, आपण काय पाप केलें आहे, हें आपल्याला 
ठाऊक असते. अंतलोपिका स्त्री० ज्या कोंड्याचें 
उत्तर त्याच्यांतच निगूड म्ह ल्पलेडे असतें तें; 
उ० काय राखोंन सुदृढ कामसिडे ल्हे नर; 
कोळ्यांस क्रामिकीटांस कोण आश्रय देतसे. 
अंतर्तेत्नी स्त्री० गार्भणी त्री. अंतर्वती विर 
आंत असेडेला , समावि2, (याच्या उल्ट बाहेवर्ता). 
अंतवाल पु० ) अंत:करणांत राइगे, 1 041०:. 
अंतर्वदी स्री गंगा आणि यमुना या दोन 
नयांच्या मवील प्रदेश. अंतवेरी वि० 2 युप्त शत्र. 
२ मरणासन्न इसमाच्या इच्छेवरून त्यात भेटावयास 
निघालेला परंतु त्याच्या मरणोत्तर येऊन पोचलेला 
( पुत्र, भाऊ, ३० ). अंतःशोच न० मनाची 
आुद्धि. अंतःस्थ वि० १२ आंतील. २ युप्त. न० 
आपलें काम ज्या सरकारी अधिकाऱ्याच्या हातांतले 
आहे त्यानें तें आस्थेने, ल्ववार आगि आपणाला 
अनुकूल अशा रीतीनें करावें म्हणून त्याला दिलेला 
लाच. अंत:स्थपट्टी स्त्री” आपल्या गांवाचे काम 
ज्या सरकारी अधिकाऱ्याकडे आहे त्यानें तें गांवाला 
अनुकूल अशा रीतीनें करावें म्हणून त्याला गांवचा 
इनामदार आणि सामान्य रयत यांनों वर्गणी करून 
लाच म्हणून दिलेली रक्कम.अंतःस्थपत्र न० हुंडीच्या 
सावतच तपशौीलाचें पत्र. अंतःस्थाति स््री० 
१ आंत असणें.२ खरीष्ुरी पणं बाहेर न दिसणारी 
पारास्थात, अवस्था, इत्यादि. अंताहेत वि० १ 
नाहासे झालल. २ झांकलेले. अंतर्ज्ञान न० 
दिव्य दृष्टीने प्राप्त आ झालेले ज्ञान. अंतर्जांनी वि० 
दिव्य दृष्टीनें जवळचे, दूरचें, इत्यादि जाणणारा . 

अंतक पु? २ येम. २ मृत्यु. ३ हाळवेरी. 
४ सरकारी मांग, फाशी देणारा सरकारी नोकर. 
वि० १ समाप्त करणारा. २ मरणावह. 

अतखानी वि० मत्सरी, परोत्कर्पासद्िष्णु. 

अंतडी स्त्री०, अंतडें न०, आंतडी स्थो०. 

> 
कू 


उलर 


२३ 


अतर 


आंतडं न० [ सं० अन्त्र ] पोटांतील ज्या अनेक 
नाड्या त्यांपैका प्रत्येक. &अंल्डं कातडे न० 
शरोराच्या अंतड्याप्रमाणें आणि कातड्याप्रमाणें 
प्रिम वस्तु. आंतडी तुटणें अतड्याला पीळ पढणें, 
एखाद्याबद्दल पराकाष्ठेचें दुःख वाटणें, आंच वार्यणे. 
अंतडी निपसणें एखाद्याची युह्यें वाहेर काढणें. 
अंतड्या कातड्याची माया स्थी० मातेची 
असत्यात्रदलची माया. 

अतत अ० आश्चयंवाचक उद्गार. अवव ! 

अततता स्त्री० ९ तोतरे विवा वोवडें बोलणें. 
( क्रियापद लावणें, मांडणें ).२ कांळुं करणें, आढे- 
वेढे घेणें. 

अतथ्य [ स॑० अ:-तथ्य (सत्य) ] वि० खोटे, 
खरे नाहों असें, दिशाभूळ करणारें (भापण इ्यांदि) 

अंतर [०] न०१ दोन वस्तूंच्या कि०बिदूंच्या 
मधली जागा, २ दोन वेळांमथील अवकाश. ३ फरक, 
तफावत, विरोध. ४ चळणूक, थांबणूक, अडथळा, 
विच्च. ५ चुकी. ६ अंतयांम, हृदय, अंतःकरण, 
काळीज, मर्म. ७ अंतराळ, स्वर्ग ( कवितेंत ). ८ 
( कर्मधारय समासांत ) अन्य, दुसरा, भिन्न.-जसें, 
* भाषांतर ? म्ह० दुसरी भाषा, एका भाषेतून 
दुसर्‍या भापेंत नेणें ०लिहिणें; “देशांतर *म्ह० अन्य 
देशाप्रत जाणें ३०.९ आंतली बाजू , म्वील अवकाश . 
१० ज्या सामासिक शब्दांत हा पूर्वपर असतो तेथें 
तो कधों कधी विशपण म्हणून असून, त्याचा अर्थ 
£ आंतील, ?“ मधील, इ० सारखा म्हणजें “बाह्य 
याच्या उल्ट होतो. जसें अंतरवहो, अंतरसाल, 
अंतरात्मा इ० ( पुढें तामासेक शब्द पहा ). ह 
अंतर पडणें चाळू न राहणें, वंद पढणें, ०मध्ये 
विघ्च येणें. अंतर देणें ०चा पारेत्याग करणें, ०ला 
सोंडणें, टाकणें, विसरणे. अंतरीं भिनणें काळजांत 
प्रवेशणें, ममी लागणें, झोंबणें,(वाण, दुरुक्ति इ०)- 
अंतरची किं० अंतरींची खूण स्त्री० खात्री वाटांवे- 
णारी, पटविणारी, य॒प्त खूग, संकेत , इ०, अतरदष्ट 
[ सं० अंतर--ोष्ट ] स्थी० मागे पी पहा. 
अंतरमाळा स्त्री अ० व० पोरांतील आंतडों. 
-शोषणें, - वाळणें,- सुकणें भयंकर धक्का बसणें, 
भीति वाटणे ३०. अंतरमाळा गळ्यांत घालणें 
१ ठार मारणें १ नाश करणें . २ अतोनात तास देणे, 
अंतरमसळीण वि० इंट मनाचा, दुष्ट वाततांचा 


अंतरणें 


अंतरवही[सं>” अंतरस-म वही | स्त्री” दोन 
भिन्न मालकांच्या तभीनी एकमेकोस चिकटेलल्या 
श्रसतां यांच्यामध्ये ज़ कुंपण घातलेले असने ने, 


अंतरावेटाळ | सं० अंतर-म” विरा 
पु० ज्यांचा प्रत्यक्ष स्पठा आल्याने विलळ 


होतो. त्यानें स्पांडेळेल्या वस्तूळा स्प केल्याने 


होणारा बिटाळ, 3० भंग्याला स्पठा साल्याल 
होतो तो. प्रत्यक्ष विटाळ आणि त्याने स्थाटा- 
लेल्या चिरचुटास स्पर्ष केल्याने अरंतरांबेटाळ दाता. 
अंतरवेल पु०, स्त्रं> एक तंतुसारावी बारीक 


बेल, दिलाच “ आकाबेल, ५ अमरवेल 
सोनंबळ ' अण दुसरा नांबे आहेत. अंतरसात्ल 
स्त्री2 व्रक्षादिकांच्य। बाहेरच्या साळीच्या आंताल 
साल. अंतरसाला | ल” त्रंतराल-साश्षा ' व 
अन:करणांतील विचारांचे ज्ञान ज्याला आह ।क८ 
होतें तो ( आपण स्वतः क उंश्र ). अंतरसुख 


[ सं० अंतर--नुत्व ] न० मानारीक खव, 
प्रसत्नतता, शांत. अंतरखुत्ती वि ८ जवात 


अर्धे घाग कापसाचे आहेत असे ( कापड ) 
रीतीने दसऱ्याच्या कानाला वाठाष्ट वळण लावणार 
3 ज्यांत कांह थे कि> गढ वारण आहे 
असा. अंतरव्थ वि2 » स्वाभाववक, नसागक. 
पोटांतील; आंत समाविष्ट असल्ला. अंतरजञ वि 
2 मर्मल. २ अंत्ज्ञांना; जगांत घडत असलेल्या 
गोष्टी दिव्य दष्टांनं जाणणारा . ३ दुलयाच्या अन:- 
करणांतील विचार जाणणारा. अंतरागमन न८ 
2 मध्ये येण कि पडणे, 'ुमाठाप्य, पातिपत्नी , 
वादीप्रतिवादी ड० च्या मध्ये रदवदली वगर कर- 
ण्यासाठी वतिर्‍्हाडताचे येण. २ तक्षा येण्याने 
होणारा अडथळा किं० प्रत्यवाय किं० खोळंबा 
अंतरात्मा पु० ८ जीवात्मा ,प्रत्यगात्मा .२ मन ,च्वित्त 
अंतरे क्रि वि० ) दूर, अंतरावर . 1ं तुका” ! 
अंतरणे | सं० अंतर ] स० क्रि » वला 
मुकणे गे टाकणें, वरचढथणा मिळविणे 
वगळणें, गणना न करणें. अ८ क्रि ८ चुकणे, 
नट होणें; उ० माझें कालचे पुराण घर्रा पाहुणे 
आल्यामुळे अंतरले 
अंतरपकड स्त्री« तालमोंतील णक व्यायामाजें 
साधन. (एक प्रकारचा लोंवता महछयांत्र) 
अतरपर (९ पार ) [ सं० अंत:पट ग पु” 


टी 


ऱ 
2 
'* 


भू 


: धुतल्यावर 


..< 


अतक्ष्य 


अंत:पट दाब्दा च अपश्र2 रप. माग अंतःपट पहा 

अंतरवन मस्त्रा> नागवलाखा , -वि्याच्या 
पानांच्या बेलाची ,-मागल्या हंगामा चो पानं कोंडून 
आणि नव्या हंगामाची पानं ( ज्यांन! 
नवती च! पाने हणतात) जागात थक ळागावयाच्या 
श्रगोदर भो किरकाळ पानेयेतातना 

अंतरा पु मंथली जागा किवा 
अंतरास्पदी पु परंपरे स साळेला स्पंद क तठा! 
स्प्षांत आलेला विटाळ, 


काळ, 


अंतरा, अंच्ना | खं । पु पदाच्या पहिल्या 
भागाला श्रस्तड म्हणतात आषण दुखऱ्या भागांत एक 
शरंतर| [क ० आधिक तंतर असतात. 

अंतराय [सं०] पु० अडथळा , वघ्च ,प्रयबाय , 
अडचण, प्रतितरैध, » -शंत न” टाकडा भड- 
नचृर्णी [क ० अडथ.. 

अंतरायामवात ' खै० । पु८ झनुवाताचा 
एक प्रकार, यांत रोगी पुढच्या वाजून वनुष्या- 
सारणवा. वाकतो. ( वाच्या उल बहिरायाम- 


चात. यांत रोगी भागच्या वाजून कमानदार होतो). 
अंतराळ (-ळ) सं» ! न०८2 स्वगव 


. पुथ्वा यांच्यामबीळ अवकाठा , २ मथळा प्रदेश; मवल 


रकामा क० ॥क&% जागा, अंतराळडाप 
पु आकाडाडिवा. | | 
अंतरित [ स॑० ] वि> 2 झांकलले. > माग 


टाकलेले कि पडलेल: सोडून दिल. 2 निराळे 
किंवा विभचा वेळळे कि० झआलळेळे, ला मुकल्ला 
अतारक्ष, अंतरीक्ष [सं | न०८ आकारा 
२ प्रश्वाचा प्रडभाग आण [न दिसणार श्राभाळ 
ह्यांचा दरम्यानचा प्रदे ी 
अंतरीय, अतरीयवस्त्र [सं०] न०_ अतरवल 
आंतमधव्ये अगावरावर गुंडाळाबयाचे किं? नसावयाच 
वस्त्र ,-ज्याच्यावरून दुसरें वस्त्र ल्यावयाचें अले 
अतकळा [ सं०८ अत:कळा यापार्थत अशु 
समास ] स्त्री ( कवितेत ) दुपारी , चतुराई 
काशल्य 
अतकिंत [ सं० अ ( नकारा ) -तिरकित 
( तकिंलेळे ) ] वि० > तर्कात नसलेलं र्त 
कल्पना नसलेले, अकल्पित. २ आकारमक 
अतक्ये [ सं० अ (नकाराथैक)-तर्क( अंदाज 
करण ) ] त्रि ज्याच्याबरदल तक करता येत 


अतचेक्ष 


नाह असा. कल्पनातीत. विचाराने ज्याचें आक- 
लन होत नाहीं असें 

अंतर्चक्ष [ ल॑० अत:--चन्न यापासून अदाद 
समास ] पु० दिव्य दृष्टि. वि दिव्यद्राष्टि असलेला 
(यांगी ). 

अंतत्याग [ सं० अत:--याग यांचा अशुद्ध 


समास ] पु० ( कवितेंत ) खरीखुरी विरक्तता ,- ' हक 
' पारेचारक. 


ज्यांत दहावरची सुद्धां ममता नष्ट होते 

अंतपोट [ सं० अंत:--पट यापासून अदर 
समास ] पु० मागें अंतःपट पहा. 

अतप्यं, अतर्पणीय सं० ) अ ( नकाराथक ) 
ऑतृप्‌ ( संतुष्ट होणें किं० करणें )] ज्यार्चा तापत 
रकि० समाधान करतां येत नाहो [कवी ० करणे योग्य 
नाहा असा. 

अतल [ स॑० ] न० सप्तपातालांतील पाहिले 
म्हणजे अगदा प्रश्वीखालचें पाताल. 8 -स्पर्ा वि? 
अतिशय खोल, ज्याचा ठाव लागत नाहो असें. 

अतलस [ अ० | स्त्री० मखमल. 

अतसबाजी [ फा० आतिप्‌ ( आज्नि )--वाजी 
( क्रोडा ) ] स्री» शोभेची अथवा चैनीची दारू 
( नळे, चंद्रज्योती, फुलवाज्या, ७ ) उडावे- 
ण्याची करमणूक. 

अतखी [ सं० अतसिकान्जवस | स्त्ी० 
जवस धान्य कि० जवसाचे झाड. 

अताडू वि० ८ गु€ूच्या साहाय्याबांघून विद्या 
( संगीत , वैद्यक, इ० ) जो टिकला आहेतो. २ 
उपारानीदष्ट तऱ्हेने शिकलेली ( कोणर्ताही कला , 
वधा इ० ) र 

अतात्त्वक [ स॑० अ (नकाराथंक)-- तात्त्विक 
(तत्त्वाला धरून असलेले) ] वि० ? खऱ्यास सोडून 
असलल;:तत्त्वास बाध आणणारे, २ उथळ, दांभेक 
३ पोकळ, निराधार 

अतार (-रौ )| अ० अत्तार सुगंधो सामान 
करणारा 1० वकणारा. |] पु० अत्तरे करणारा 
॥के० विकणारा; गंधी 

अतांशीं, आतांशीं, आतांशा क्रि2 वि 
हला, अलांकडें. 

आति [ सं० ] क्रि? वि? अतिशय, फार, 
पुष्कळ, अतोनात , मनस्वी, पराकाष्ठेचा. (या 
उपसगांपासून सिद्ध झालेले सामासिक शाब्द स्वतंत्र 


७ अतिचार 


रीत्या वथास्थानी कोद्यांत दिले आहेत. ) &आति 


। तेथे माती कोणताही गोष्ट मर्यादेपलीकडे केली 


किं० झाली म्हणजे ती ह्यानेकारक होते. अति 
सर्वत्र वजयेत्‌ [ सं० ] कोणतीही गोष्ट युक्त 


. मर्यादिपलीकडे करू. नवे 


। 


अतिक [खॅ०] वि ? जवळचा, लगतचा. 
२ पर्यंतचा. २ ०च्या वाजूचा.पु० नोकर, सेवक , 


अतिकरणें अ८ क्रि० ) अतिक्रांत होणें: पली- 
कडे जाणें. 1 ज्ञा० ! 

अतिकाळ | सं० ] पु० 
नंतरचा काळ म्ह० उशीर. 

अतिकाळ्या [ सं० आतिकाळ--या ( मराठी 
प्रत्यय ) ] पु० आपला कमें ( तोंड धणे, स्तान- 
तंध्या, इ० ) वेळेवर न करणारा , म्हणजे उशिरां 
करणारा; चेंगट, अतििम्या . 

अतिकृत वि० ) पराभाविलेला, तिरस्कारित . 
83आतेकृतकंदर्पसफॅदपं वि ज्यानें कामल्पी सपां- 
च्या गर्वाचा पस्हिार केला आहे असा. 1 ज्ञा० ! 

अतिक्रम पु०, अतिक्रमण न० [ सं 
आतऱरपलीकडं--कभऱन्जाणें] 2 ठरावक किंवा इष्ट 
मर्यादेच्या, नियमाच्या, किं० चालीच्या वगैरे पली- 
कडे जाणें म्ह० त्यांचें उल्लंघन.२ भंग,वाजूस टाकणें. 
२ विरोब, ४ अपमान, "५ ( वेळ ) निघून जाणें. 
६ जिकून घेणें, ताब्यांत वेणें. ७ अव्हेर, अनादर . 
८ जोराचा हछा. ९ अपराध. 

अतिक्रमणें [ सं० आते--क्रम्‌ ] २ «च्या 
पलीकडे जाणें. २ उलंघन करणें, ( आज्ञा बगैरे ) 
मोडणे. २ शिकून भेणें. ४ व्यापणे, 

अतिक्रांत [ सं० अतिक्रम, ] वि० २ उछंधि- 

मोड्लेळें ( वचन वगैरे ). २ टळलेली, उल्टून 

गेलेली, ( वेळ वगैरे ). २ संपविलेला , तुडविलेला 
आक्रमण केलेला, ( मार्ग वगैरे ). ४ व्यापिलेला 
५ जिंकलेला. 8अतिक्रांताशीच न० नात्याचा, 
संबंधाचा , माणूस मत झाल्यानें येणाऱ्या अशौचाचा 
म्ह० सुतकाचा अवाधि उल्टून गेल्यानंतर जर तें 
मरण कळलें, तर तेव्हां धराव लागणारे खें 
अक्कौच ॥के० सुतक त 

अंतिचार [ सं० ] वि० १ ( ज्यो०) 
कक्षेच्या विशष्ट भार्ग ज्याची गाति वाढली आहे 


योग्य वेळाच्या 


आतिळतर 


असा ( ग्रह ). २ आते चेचळ किं० अस्थिर. पु० 
2 ( ज्यो०) कक्षेच्या विशिष्ट भागो वाढलेली , 
ज्यास्त झपाट्याची झालेली , गाति (ग्रहांची वगैरे ). 
२ ग्रहांचे एका राक्षांतून दुसऱ्या राशीत जाणें 
( ठरीव वेळेच्या अगोदर ). 

अतिछत्र पु०/-त्रा,-श्रकास्त्री? [ सं० | 
2 सुगंधी रोहिस तण, २ आळंभे. ३ वढिडोप. 

अतित्य़राय पु० | त्रागा, 1 उक(० (. 

अतित्त्राय्री वि०! साहसकर्म अथवा त्राता कर- 
णारा. 1 तुका० (. 

आतिथि [ सं० अताते गच्छात न तिष्ठात ] 


पु० पाहुणा , मार्गस्थ वगैरे मतुष्य, जो आपणां- 


के अनाहूत येतो, व ज्यास पाहुण्याप्रभाणें 
वागाविर्गे आपले कर्तव्य आहे तो. &-पूज़न न८, 
-पूज्ञा स्त्री2 अतिर्थांचा करावयाचा तेत्कार, 
आदर. -यक्ञ पु० पंचमदायजञांयॅका दुसरा म्ह० 
मनुष्ययज्ञ. पांच महायज्ञांची नांवें--<भूतवश , 
मनुष्ययज्ञ, पितयक्ष, देववज्ञ , आणि ब्रह्मयज्ञ. 
_चेळा स्त्री> पाहुण्यांची जेवावयास यावयाची 
वगैरे म्ह० भव्यान्हाची [० भोजनाचा वेळ; 
दुपार.-सत्कार पु० पाहप्यांची वास्तपूस्त. 
अतिदेणें न० आवांत्र्यावाहेर असल्ले, न 
फेडता येण्याजोगे कज किं ० कण. &फार ऊ त्याला 
स्थाज नाही आतिदेणे त्याला लाज नाही ज्याच्या 
केशांत फार उवा त्याला कंड सुटत नाहीं, आणि 
ज्याला फार कर्ज त्याला त्याची लाज वाटत नाहो. 
अतिदेश [ सै० ] पु० ८ स्वाधीन करणें. २ 
सादूट्यामुळें नियम किं विधान आधिक व्यापक 
करणें; पूर्वीच्या एकाद्या प्रसंगासंबंधानें केलेळें कांदों 
विधान हलांच्या पण तत्सट्रश प्रसंगाला लागूं करून 
तेणें, [ झोप घेणारा . 
आअति'नेद्र [सं०] वि० सुस्त; झोपाळू, फाजील 
अतिपरस्चिय [ख्र० आते--परिचय (ओळख)] 
पु० फाजील सल्णी ;संघट्टन , किं० ओळख . ९ अति- 
परिचयादवज्ञा [ सं०] फार्जील सलगी झाली को 
अपमान होतो. 
का अतिपात [ सं० ] पु० कायदा, नियम ३० 
चे उद्लेघन किं० अतिक्रमण . 
अतिप्रसंग [ सं० ] पु० १ अतिरेक, फाजील 
सलगी, योग्य मर्यादेच्या पलीकडे जाणें , किं ० 


,ध् 


| 


अतिवाद 


3). 


जाऊन केलेलें वर्तन. २ अनवस्थादोप . 

अत्तित्रद्ध वि० | कृपण. 1 'ा० (. 

अतित्रळी वि० पराकाठेचा वळवान, बलिष्ठ , 
ताकदवान. 

अंतिम [ सं० ] वि० १ शेवटचा, केचा. 
२ मागोमागचा. & अंतिमांक पु नऊ (९) हा 
अंक. अंतिमांगुलि स्त्री” करंगळी. 

अतिमात्र [ सं० ] क्रि वि अतिशय, 
फार, मर्यादेच्या पर्लाकडचा. 

अतिमान [ सं० ] वि० योग्य पारमाणाहून 
अविक; प्रमाणावाहेरचा; अतोनात. 

आतिमानुप [सं० | वि? देवी , हा० मानवी 
शात्तीच्या पलीकडील. 

अतिमुक्त वि० ९ निरिच्छ. २ वांश. पु० १ 
कस्तुर मोंगरा. २ तिवस, टेभुरणी . 

अतिमादा स्त्री? नवमांलका नांवाची वेल. 
वि० अतिदाय सुवासिक. 

अतिरथ, अतिरथी [सं०] पु ०८ रथांत बसून 
जो असंख्यात योदधयांशी एकटा लढतो तो योद्धा. 
२ आतेशय वलिठ योद्धा, ( योडयांचे तान प्रकार 
आहेत, रथी, महारथी, आतेरथी). & अतिरथी 
महारथी पु० अ० व० मोठमोठे , अजिअ्य योळे.. 

आतिरस पु० | अतितीत्र , अत्युप्ण.1 न्षा० ।. 

आतिरागा [म० आति--राग (क्रोध ) ]वि2 
अतोनात रागीट, & अतिराग! भीकमागा क” 
जील रागिटपणामूळें भौक मागावयाचा प्रसंग वता - 

अतिरिक्त [ख॑०] वि मर्यादेच्या पछीकडील , 
फार, अतोनात. 

_ आतिरेक [ सं० ] पु० १ इष्ट किं० बिशेष्ट 

परिमाणाचा आतिक्रम किं० उदघन. २ उत्कर्ष, भर? 


आधिकपणा. ३ भेद, फरक. ४ वरचढपणा. “ 
पराकाष्ठा, कडेलोंट. ६ विपुलता. 
अतिरोग [ सं० ] पु० क्षयरोग. 
अतिवय्रस्क [ सं० आते -वयख. ( वय)” 


क ( प्रत्यय )] वि० २ फार वृद्ध किं० म्हातारा. 

२ वद्यापाजन, ल्य, इत्यादि कर्माविषया जे 

वय तें ज्याचें आतेक्रान्त झाळें आहे असा. 
आतिवाद [सं०] पु० १ निंदा , अपशब्द . र 

कठोर भाषण, २ अतिशायोक्ति. ४ असभ्यपणाचा 

किं० तर्कर्रीपणाचा वाद. & अतिवादी ( स? 


आअतिवाह 


आतेवादन्‌ ] वि० १ वढवड्या. २ आपल्याच 
पक्षाचें समर्थन करणारा . २ तर्कटीपणानें किं० सभ्य 
रांत उलंघन करून वाद करतो तो. 

अतिवाह [सं०] पु० १ पलीकडे नेणें. २ वेळ 
घालविणे, किं० लो2णें. ३ भागवन नेणें. ४ सूक्ष्म 
शरीराचा परशारीरांत प्रवेश 

आतेवाहन [सं०] न० 
फार ओझं वहाणें. ३ आते कष्ट. 
करणें, दूर सारणे. 


» घालविणे (वेळ). २ 
४ उच्ल्वांगडी 


२७ 


अतिविप न०, अतिविषा स्त्री८, अतिविख . 
न० एक औपधी वनस्पाते. ( याची साल रंगवि- 


ण्याच्या कामो येते. ती पांडरी ,तांवडी , कि.० काळी 
असते ). 

अतिवृष्टि [सं०] स्त्री» पाहिजे त्यापेक्षां ज्यास्त 
पडलेला पाऊस ,-ज्याच्यामुळे शेते कुजून नासार्ड 
होते. 

अतिः्यग्र [ सं० ] पु० फार्जाल खर्च, 
उधळपट्टी. ( याच्या उल्ट सितब्यय ) . 

अतिव्ययी [ सं० ] वि फार्जाल खर्च कर- 
णारा, उधळ्या, उडव्या. 

अतिव्यास्ते [ सं ] स्त्री? नियमाखालो 

येणाऱ्या गोष्टांना नियम लागणें, ॥कं० लागं 


अतीत 


सांगितले आहेत. ( क़ ) उपमेय मुळांच न सांगतां 
उपमान पदानेंच त्याचा निदेश; ( ख ) उपमेय 
ही वस्तू इतर वस्सूंहून कांडों वेगळीच वस्तु आहे 
अशा अ्थांचें विधान; ( ग ) जर...तर ह्या 
शाब्दांनो किं० ह्या अर्थाच्या शाब्दांनो सुरू 
झालेल्या दोन वाज्यांनो केलेडें विधान; ( घ ) 
कारण आणि कार्थ हों एकाच काळो घडलो अज्ञा 
अर्थाचे विधान; ( डः ) कारगाच्या आधां कार्य 
घडलें अशा अथाचे विधान. विशेष छुळाशासाठा 
आमचें “ अथालंकारांच निरूपण *' पहा. 

अतिशायित [ सं० ] वि० १ आतोनाद्रित. 
२ मागे टाकलेला. ३ आतिशय . 

अतिश्ाहाणा पु० फार्जाल शहाणा, दीढ- 
शहाणा, म्हणजे मूख. 8अतिशाहाणा त्याचा 
बल रिकामा जो मतुष्य फार फार शहाणपणा 


' करावधास जातो तो अंता फसतो. 


करणें. २ ( न्याय ) फार्जील गोष्टींचा समावेश । 


( लक्षणाच्या तीन दोषांधेका ण्क ). लक्षणाचे 
अव्याप्त, आतेव्याप्त, आणि असंभव, असे तान 
दोष आहेत. ल्ांपॅकीं आतिव्याप्तीच्या दोपानें 
लक्षणांत फाजील गोष्टींचा समावेश होतो. उदाहर- 
णार्थ गायचचिं जर ए्काद्यानें सडंगत्व असें लक्षण 
केलें, तर त्यायोगें ह्या गायीच्या लक्षणांत गोव्यात- 
रक्त अशा म्हशांचा, रेञ्यांचा, वोकडांचा , हरि- 
णाचा ,वगर अन्य सञंग प्राण्यांचा फाजील समावेश 
होईल. ही अतिव्याप्त होय. ३ मर्यादेचे उल्लंघन 
अतिशय [ सं० ] पु० १ आधित्रय, वेपुल्य 
२ आतरक, मयादच उलंघन, ३ युण, संख्या , ॥किं० 
पारमाण ह्याच बाबतांत मर्यादेचे उछलघधन 
४ | अत्याचार. 1 तुका ० १. वि० फार, 
पुष्कळ. & आतेशायाक्त स्थरी० ( साहेत्य ) 
एक प्रकारचा अथाल्कार. कांहों आलंकारिकांनी 
हिचे तान, कांहींनीं चार, आणि कांहोंनो' पांच 
प्रकार मानेले आहेत , मम्मटानें पुढील पांच प्रकार 


अतिद्यूद़ [ सं० ] पु० शद्राच्यापेक्षां खालच्या 
जा्ताचा माणूस , (अस्पृश्यांत मोडणारा); ३० महार, 
मांग, धेड, चांभार, वगैरे जार्तांचा मनुष्य. 

अतिसर्ग [ स० ] पु० २ देणगी, दान. २ 
परवानगी. २ निरोप. ४ वियोग. ५ अनुग्रह. 

अतिसार [सं०] पु० १ हगवण. २ आमांश. 

अतिसारी वि० आतिसारानें पीडित. 

अतिसो पु० | अतिशव, भर. 1 ज्ञा० :. 

अंतीं [ सं० .“अंत'ची सप्तमी ] शह० ०अ ६ 
शेवटो, सारांशाने. उ० अनुभवांतों म्ह० एकंदर 
अनुभवावरून. २ च्या मुळे; साठों; उ० सरकारी 
कापाअंतां तो आला आहे 

अतीत ; पु० आतथि, अगांतुक पाहुणा. [व 
पलीकडे गेलेला; पलीकडला . क्रि> वि०्पलीकडे 1 
तुका ० ९. 

अतीत [ सं० अति--इत ( इन्जाणें) ]वि० 
१ गेलेला. २ दूर गेळेंला, २ पूवीं होऊन गेलेला , 
पूर्वी झालेला. ४ मार्गे टाकलेला. ५ एत. न० 
मागला काळ. & वयोतीत वि० पुष्कळ वय ज्याणे 
माग टाकलें आहेअसा ह्म० ₹६., माहात।त [वे० 
ज्याला मोह पडत नाहां तो. 

अतीत [ सं० आतिथीचें अपभ्रष्ट रूप ] पु० 
आतीथि, मागंस्थ, अनाहूत इमम, ( ज्यास आपण 
पाहुण्याप्रमाणें वागविले पाहिजे ). & अतीला- 


अतोंद्रि 


अतौंद्रिय 


ड्ठ 


गोसावी , 
नियमाप्रमाणे 


भ्यागत यु० फपतिथि, वेरागी, 
( ज्यांचा आपण ग्रृहस्थाश्रमाच्या 
सत्कार करणें जरूर आहे ). 
अतोंद्रेय [ सं० आति--डॉद्रय ( डोट्रयांच्या 
प्लाकडचा )] वि० आपल्या पंर्चेद्रियांना न आक 
लन करतां येण्यासारखा , अट्श्य ३०, & अतींद्रे 
यज्ञान पु ८ ज पंचाद्रयांना मिळावतां येत नाहो 
अत शान. अतोद्रेयज्ञानी वि० अताद्रियशान 
ज्याला प्राप्त झाले आडे तो. [ शय, फार. 
अतीव [ सं आति--इव ] क्रि वि० आत- 
अतुरवली (-ळी), अतुलबली(-ळी)[सं० ] 
1१० 2 आतेंदाय वळकट, भक्कम. २ असह्य वर्तणु 
काचा, त्रास देणारा अरराव. 3 अवाढव्य. 
प्रचंड. 
अंतुरी स्त्री2 2 पत्नी. २ कोणतोह | स्वा 
अतुबेळ वि० ; वलात्य. 1 ज्ञा० ( 
अतुल [० नाहो तुला ज्याला न० बहत्रीदि 
व ज्याची तुलना करतां येत नाहो असें: ज्याच्या 
जीडीचे किंवा तोर्डाचे दुसरे कांहों नाहो अर 
अतुलनाय, अतुल्य | खॅ० ] वि० विन- 
ताढ; ज्याच्याशी दुसऱ्या कशाचीही तुलना किंवा 
बरात्ररा कोरता यत नाहीं, किंवा होत नाहो, असे, 
अतुवट | न८ युद्य, युज, रहस्य. तका ८ १. 
अतुवट |) न० अंतरंग, वि० वळकट. 1 ज्ञाः. 
अंतारी | स्तो त्वा, वायका 1 ज्ञा० ! 


, उद्धट 


अतुष्ट ( सं अ£-तृट ] चि० ? संतोप न 
पावलला. २ अतृप्त. २ असमाधानी 
अतट [ स० अ अभावार्थक :- तूट ( तुटणं ) 1] 


वे० ८ ज्याच्यांत खंड पडत नाही कि० पढला 
नाहा अस; सतत चाललेले. २ जे फार दिवल 
डावल्यान कमी होत नाहीं किं८ नासत नाहीं असें 
ज्याचा तुटवडा पडण्याचा संभव नाहा असें 
अतृत्त [ सं० अ--तृप्त ( तप )) वि अतुष्ट 
ज्याच्या इच्छा भागल्या नार्हात असा. ज्याची 
ठस झाली नाहो. किं० होणें शक्य नाही असो 
अतृष्ति [ सं० अ--ताप्त ] स्ी० असमाधान 
असमाधानीपणा , असंतुष्टता 
अतवासी [ सं० अंते ( शेजारां )--वासिन्‌ 
( राहतो तो ) ] पु० १ काम धंदा, वगैरे शिक- 
णारा पोऱ्या. २ ग्ररुगूहा विधाध्ययनासार्ठा राहि- 


_ किकतेले 


अंत्य 


४५ 


लला शिष्य, ३ चांडाळ ( जो गावाच्या बाहेर प'ग 
टोजाररा राहता ). [ पहा. 
अंतेष्ट [ सं० अय--दाष्ट | स्त्री 2 पढे अंत्येष्टि 


अतोनात [ सं. अतः ( याहून आधिक ) 
सत्नास्ति ( नाही ) |] क्रि> वि० ० विर 
परमाववीाचा; श्रातठाय; पराकाष्ठचा 


अत्तर | अ०उतच्रस्स्फलांचा अव, ] पु"्पादिकांचा 
अक कवा तल, ( ज श्रातठाय संबासिक असते ) 
' अप्तरदाणा स्त्री2 आमाधघरतांना पानसपारा 
देगें झाल्यानंतर र्‍यांना अत्तर ज्या संदर दर आणि 
नक्षीदार पात्रांचून काडाने लयाविळ जाले ने पाल 
अत्तराच दिव जाळण पेक्याची उथळपटडी करणें 
अत्ता, आत्ता [ खं अत: ।! 'क्रि> वि० 
याच क्षणा, तावडतात 
अत्तार, अत्तारी | अ८ | पु८ अत्तरे, सुवा- 
वगैर करणारा , 1० कारू न विकणारा; 
गंधा 
अत्तरा स्त्रा2 छी किंवा बायका ( कावतेत ) 
ञत्य [ ०] न० एकावर पंधरा शुन्य देऊन र्जी 
सख्या ता.(जल्यीच्या पुढील व मध्याच्या मागील) 
पु० १ चडाळ. पवावताच्या बाहेरचा प्रदर 
अंत्य़रवि० 2ठोबटचा ,अखेरर्‍चा .२नश्वर . &8अंत्य- 
कम न०, अन्याक्रेया स्त्री मरणोत्तर करावयाच 
वामक विवि. अंत्यगोदान न० अनटटानांतील ब्रा 
णाख ज गाडच दान करितात ते.अत्यज ,अत्प्रजन्मा 
अत्य़जात [व० हीन वणा चा रसम (शटर, वांडाळ , 
० ). नाच चानात जन्मलेला मनष्य अंत्यदश्ा 
स्था० परण.अंत्यघन न गात श्रेढीचे किं० भूर्म- 
तेश्रढाच शेवटच पढ, अंत्यनाडी स्री” नऊ नऊ 
नक्षत्रांचा एक एक अवाधर म्हणजे नाडी .हे अवाधि तीन 


०) 


आहेत; ८ आषिनाडी; २ मध्यनाडी आणि २ 
अंत्यनाडी. अत्यपद न० अंत्यघन पाहा 
अत्यांक पु० ब्रैराशिकांतांल तिसऱ्या स्थानी 


मांडावयाचा राशि, अंत्यावस्थ वि अगदीं आसन्न- 
मरण ।स्थतात अतलेला; जो थोडयाच वेळांत मरल 
असा संभव दिसत आहे तो. अंत्याक्षरी स्त्री? 
वदयाथ्यांच्या करमणुकींचा एक प्रकार. ण्कानें 
म्हटलल्या छाकाच्या अत्याक्षरानें आरंभणारा क्क 
इुत्ऱ्यान म्हणावयाचा; ह्या दुसर्‍या 'छोकाच्या 
अत्याक्षरानें सुरू होणारा कोक पाहेल्यानें म्हणाव- 


अत्यंत 


बाचा; ज्याला एका विशिष्ट अक्षराने आरंभणारा 
शाक हणतां येणार नाहां त्याच्यावर दाव लागतो. 
ख्यालाच भेंडी करणें असेंही म्हणतात. अंत्येष्टि 
( खं० अंत्य 5 इष्ट | स््री० मरणोत्तर करावयाची 
धार्मैक ठत्ये, कि विभ: प्रेतत्त्रानिरसनार्थ प्रेतावर 
करावयाचा सेस्कार विशोप ( यालाच अत्याहात . 
अंत्यकर्म, कि,० अंत्याक्रया म्हणतात ). 

अत्यंत [सं ०] क्रि०वि० आतेदाय , फार . अतो- 
नात. अत्यंत स्वजन पु० १ अतिशय जवळचा 
सेबंथी [किं नातलग, २ आतिठाय प्रिय आप्त , मित्र, 
२०. अत्यंताभाव पु० (न्याय) सेसगांभाव आणि 
अन्यान्याभाव असे अभावाचे दोन प्रकार आहेत. 


२९ 


ससर्गाभावाचे तान प्रकार आहेत. प्रागभाव ढे 


प्रथ्वंताभाव, आणि अत्यंताभाव. अत्यंताभाव म्ह ० 
जी वस्तु गतकाला , वर्तमानकाळा , आणि भाविष्य- 
त्काली असणे शक्य नाहो, तिचें नसणे. उ० 
सश्याचे शिंग, वंध्येचा पुत्र, इ०. 

अत्यंती स्थी ० ) प्रत्यक्ष आंणि वारकाडने पाहाणे. 
1 तुका० :. 

अत्यय [ खं० ] पु० ८ निघून जाणें( वेळ ). 
> समास, नादा. ३ म्रृत्यु. ८ संकट. ५ इजा; 
विपात्त .६ गुन्हा, अपराध.७ हला. [ काछ्ठेनें. 

अत्यर्थ [ सं० ] क्रि> वि० आतशय; परा- 

अत्यवस्थ [ स॑०८ ] वि० मरणासन्न , ज्याची 
अव्यंत चिताजनक स्थाते झाली आहे असा. 
अत्यावस्थ हें अपभ्रष्ट अशुद्ध रप. 

अत्याय्रह [ सं० अति--आग्रह ] पु८ परा- 
काष्ठा आग्रह; अभिनिवेश . 

अत्याग्रही वि० ? फार आग्रह धरणारा. २ 
आपला हेका किं० हट्ट न सोडणारा . 


अथरूण 


गाडी, आर्भराचे ,इच्छ , वासना , भक्ति ३०. 

अत्याहित [ सं० ] न० २ मोठें संकट, २ 
अपघात. २ भयंकर ताहस. ४ महाभात. 

अश्युक्ते [ सं अति--उक्ति ] स््री० मागे 
आतेशयोक्ति पहा. 

अत्युद्ठारवात पु० [ सं० आते - उद्गार (डेकर) 
रवात ] ज्या वातामुळे आतेडाय ढेकरा येतात तो . 

अत्र [ सॅ० ] ८ येथें, ह्या स्थळा. २ आतां, 
ह्या प्रसंगा. & अत्रत्य वि० येथील. [| अंतर्गळ, 

अंत्र [सं०] न० आंतडे, &अंत्रध्ृद्धि स्ी० 

अन्न, अत्रप, अत्रब [ सं० अत्र (येथें)--क: 
( कोणचा ) संदेह; * संशय ' ] न० संशयात्म- 
वाता, सांदग्वता , अस्पष्टता , अनिश्चितता , दुटप्पी- 
पणा (भापणाचा , वर्तनाचा इ०); किंतू, (क्रियापद 
“ठेवगें,* * राखणें ). क्रि» वि० अस्पष्ट तऱ्हेने, 
लंदिग्धपगे , आनाश्वेतपगें, दुटप्पीपणानें ,किंतू ठेवून . 

अन्रप (-ब ) वि० १ वुडिपुरःतर ज्यास्त 
1क० फालत्‌ घेऊन ठेविलेला. २ सध्यांच ज्याची 
जरूरी नाहो असा. 

अंत्राळ न० ) आकाश. 1 तुका ० :. 

ऑत्रिक [ अंतरचें अपभ्रश्‍ रूप ] वि० सोडून 
दिलेळें, वगळलेलें, 

अत्रिसुत [ सं० आत्रे ( क्रपिविशेष ) --सुत 
( मुल्णा ) ] पु० चेद्र. 

अथ ( सं० ] अ०८ प्राचान संस्कृत ग्रंथांत 


: विवेचनाचा ,सगांचा इ० प्रारंभ दर्शविणारे ,किं०कर- 


अत्याचार [ खं० ] पु० १ शिष्टसंमत वागणु- प 


कौचे उललेबन; अनार्ताचें किं० पार्पा आचरण, 
आततायीपणाची वागणूक, २ फार्जाल सोंवळेपणा 

अत्याचारी वि० १ आततायी , कुकमां. २ 
फार्जील सोवळा . 

अत्यासक्त [ खं० आते -- आसक्त ( लंपट ) | 
वि आतेशय आसाक्ते म्हणजे इच्छा, वासना, 
भाक्त, अनुरक्तता , गोडी ,किं० आभेराचे असणारा 

अत्यासाक्ते [ सं० आत--आसाक्ति ( गोडी, 
वासना ) स्त्री? अतोनात ) मनस्वी , पराकाष्ठेची, 


णारे ,शुभसूचक अव्यय ,-जलें ' अथाताब्रह्मजिज्ञासा ?. 
“ अध ? वाच्या उल्ट “ इत. ! &अथपासून शते- 
पर्यंत सुरवार्तापासून शेवटपर्यंत , प्रारंभापासून 
कडेपर्यंत. समग्र, सपूर्ण, भथश्री स्री ० प्रारंभ , 
सुरवात, 

अंथरणें [स० आस्तरण ( ५सरणें, झांकणें )] 


. स० क्रि० पसरणें, जर्मानीवर ( सतरंजी, गादी , 
: वगैरे ) घालणें. 


। 


अंथरी स्त्री८ चटई, गालचा, गादी, सतरंजी , 
इ०,-जे अमीनीवर अंथरून [किंवा पसरून त्यावर 
आपण वसतो किंवा निजतों तें. २ ( विशेषत: ) 
गवताचे, किं० चिव्याच्या वगेरे पातोंचें, विणून 
तयार केलेलें आस्तरण ( चट, तट्ट्या, ३० ). 

अंथरूण न० चटई, गादी इ० ज्यावर 


अथर्गण 


आपण वसतो, उठतो , किंवा निञजतो . & अंथरूण- 
पांघरूण न० ए० व० 2 गादी, उर्ध्चा, पलंगपोस, 
पांघरूण ,ड० निजतांना जरूर अशा वस्तु.२(वायकांत 
संकेतानें) रतिसुग्व. अंथरूण पाहून पाय पसरावे 
आपला आदा पाहून खर्च करावा. भुडचें अथरूण 
आणि आकाक्याचें पांघरूण गाढा, पळंगपोस , 
उद्यी, इ० नसल्याकारणाने जर्भानीवरच निजणे 
आणि पासोडी, वावर्ळा, इ० नसल्याकारणाने उधे 
निजणे; आतिदरि्रास्थात. अंथरूणार्‍चचा घाणा 
करणें लोळून वगैरे अंथरूण अस्ताव्यस्त करणें. 

अथर्गण न० स्वार्थ साधण्यासाठो रडणे, ओर- 
डर्णे, धडपडणे , उमंटपर्णे वोल्णें, ४०, 

अथर्व [ सं० ] पु० 2 आश्र आणि सोम 


पूज़िणारा. २ अथर्ववेदाचा कर्ता. पु०, न८ 
अथर्ववेद . 


अथवेण [ खॅ० | पु० चार वेदांतील चवथा 
वेद. अथरवंवेद. &-वेद पु० अथवंवेद. -वदी 
पु० अथवंवेटाचें पळग करणारा ब्राह्मण एकिंल्ह्या 


प अऑॅऑऑऑशशशबवुशाुजाबाबाशाबावावञ॒बााबाबयबयाबा॒बव॒शबाब॒ब॒जजजजबिहबयम्म्कम्म333िकिदरन 


14) 


वेदांत उक्त ज संस्कार ते ज्वाचे कुळंत चालत ) 


आले आहेत तो. 


आपला स्वार्थ साधावा म्हणून कपटाने , लावा- 
लावीनें , चाहाडाने, खोटें बोळून , केलेला प्रयत्न. 
अथवा [ खै० अथ--वा ] उ० अ० 2 किंवा. 
( ह्‌ पक्षांतरवोथक उ० अ० आहे ), 
अथांक, अथांग [ म० अ ( नाहो )-थांग 
( तळ ) ] ज्याचा थांग किं० अंत लागत नाहो 
असें, आतरय खोल; अतलस्पर्श' . 


अथापि अ० असें असतांही; तर्रा देखील; 


नथापे; उ० तो शिव्यागाळीवर आला » अथापे 
भी त्याला कांहो उत्तर दिलें नाहो. 
अथाव | वि० खोल, अगाध. ना० ज्याचा 


थांग लागत गाहो असें पाणो. 1 ज्ञा"! 

अद्‌ [ सं० अर्ध ] वि ० अर्ध याचें समासांत 
वापरण्यांत येणारें अपश्रष्ठ रूप,-जसें अदगज म्ह० 
अधा गज लांर्वाचें; अदखंडी म्ह० अर्धा खंडी, अद- 
पाव म्ह० अर्धा पावशेर इ०. 
क. अदकाच *जैदकावाचा [ सं० आधिक ] वि० 
रजपक्षां ज्यास्त 2 आधक , फालतू: कार्य विशे - 
पाला पुरून उरण्याइतका . | 


अद्‌भागी 


अद्ट न० | अदृष्ट. ।ं तुका० ( 

अद्टपण | न० असमथपण. 1 ज्ञा० ! 

अदढय, अदेंडनीय [ सं० अस-दंडव, दंड 
नौव [ दंटचऱ्यारपच्य करणे. ] वि ज्यास शिक्षा 
किं० शासन करतां येत नाही असा; ज्यास दिक्षा 
करणे अनुचित आहे असा. 

अंदरण, आंदण | ख० अनुत-दान |] न० २ 
वाश्नस, दान, उनाम. २ नवरीच्या वापा्ने मीला 
किंवा जांबब्राला दिळेली देणगी , ( दागना , वस्तु, 
जमीन, इ० ). ३ लमाच्या विधांत केळी करणी. 

अदुणी वि अंदग म्हणून वाश्षस दिलेली, दान 
केलेला, जमीन इ० . 

अदत्त [सं० अ ( नाहो ) दत्त ( दिलला) ]| 
वि० चिक्र, कृपण; जो कधोही कांदा देत नाहो 
असा; देण्याकडे ज्याची प्रव्रात्ते नाहो असा. 
:>अदत्ताश्रिखामाणि , अदत्तशरोमाणे ना८ 
अत्यंत चिक्क, कबडीचुंबक, लाभा, माणूस. 
टीप-- कदत्त ! हाचा अथी “६ न 


दिला ११: परंतु व्वदहागांत याचा अर्थ “न 


ट्‌ 
अ 


न्ठ्गा 


| देणारा, किं ज्याचे हातून देणें घडलें नाही, 
अश्रवण न० दुसऱ्यांचा नाश व्हावा आणि ' 


घडत नाहो, [कि८ घडणे डऱाभ्य नाहा,'' असा 
घण्यांत येतो. 

अदब [ अ० अद ] स्त्री> 2 मान ;पूज्य 
माणसादयॉ सभ्य वर्तन; नश्रतापूवक आचरण; 
विनयशील्पणा; लहानपणा , (क्रियापद “* राखणें,' 
“ठेवणें, ? “ संभाळणें ? ). २ पु० त्रास, दगदग, 
यातायात ( क्रियापद * पडणें, ? * सोसणे, 
“होणें)), ३ जरूरी, निकड. ( क्रियापद “पढणें?) - 
& अद्वीनें क्रि वि० सभ्यतापूर्वक, विनय- 
पूवक, अदबश्शील, अदबश्शीर वि विनय- 
शील, सभ्य आचरणाचा, ल्हान. क्रि० वि० 
काळजीपूर्वक , लक्ष्यपूर्वक, आस्थापूर्वक, त्रास न 
होईल अद्य रीतीनें, धक्का न पोचेल अश्या तर्‍हेनें, 
व्यवास्थतपणें ( क्रियापद “ठेवणे? “राहणें, ३० )- 

अदबणें अ० क्रि शीण हाणें, यातायात 
सोसणे, आजाराने, संकटानें, विवंचनेनें, श्रमानें > 
किं० कष्टाने त्रस्त किं० जर्जर किं० वेजार हॉणें- 

अदभागीं [ सं० अर्ध--भाग्य--ई॑ ( मराठी 
प्रत्यय ) ] वि० हतभागो. दुदवी. सुस्थितीत. 
नसल्ला किं० सुस्थाति भोगण्यास असमर्थ. 


अंदारभेत्व १ 
| 
अंदाभित्व [ सं० अ--दंभ--इन्‌--त्व ] न० 


2 दांभिकपणाचा अभाव. २ बढाईखोरपणा , थाट- 
माट, छानळुकी , इ० पासून पराडमखता, कं ० 
ड० चा कंटाळा किं० अर 

अदशभ्र |) वि० फार, वहुत. 1 ज्ञा० ! 

अदमण पु० अधांमग वजनाचा .अदमणा पु० 
अदसणी स्वी० अरधामग तोलाचें वजन.अद्‌मणका 
वि० अर्धामग वजनाचे किंवा मापाचे ( भांडे, 
वजन, धाडा ) 

अदमास [ फा० |] पु० अंदाज, अजमास 
ठाकळपान. & अदमासे क्रि“वि० सुमार, अन- 
भानधवकयाने, सरासरा. 

अदमासणें स० क्रि अंदाजाने, अनमान- 
धबक्यारें, किं० ठोकताळ्यानें ठरविणें. 

अदसुरे, अदमोरं [ सं० अधं--म० मुरणें ] 
वि० अर्धवट विरजलेळे, चांगलें किं० पर्णपणें न 
गोठलेले (दहा .) 

अदम्य [सं० अ--दम्य (चेपून ,चिरडून ,टाकतां 
येडेळ [किं० टाकला पाहिजे असा )] वि० 2 ज्याचें 
दमन करतां येत नाहो असा; जो मर्यादेत ठेविता 
यंत नाहों असा , ज्याच्यावर मात करतां येत 
नाहीं असा. २ अतिशय प्रबल 

अद्य [ सं८ (नाहो) दया (अनुर्कपा)ज्याला ] 
वि० निप्ठ्र, दयार्हान, क्रर 

अंद्रघुी [ फ1० अंदर ( आंत )--हि० 
पुसना ( प्रवेशणे, शिरणे ) | स्त्री ० य॒प्तपणें घरांत 
श्िरणें ( चोरी करावयाला वगैरे) 

अदशान [ सं० अ--दर्शन ] न० 2 न दिसणे 
< न पाहाणे. २ नाहासें होणे: लोप 

अदला, आदला [ स॑० आदि ॥कें० आद्य] 
1व० आधाचा, अर्लाकडोल, चाळूच्या पूवीचा 
( दवस, वर्ष इ० ). टीप-- आधला हेंही रूप 
रूढ आहे 

अदलाबदल [ हिं० स्त्री” ] १ आपसांत एक 
वस्तु द॒ऊन तच्याएवजा दुसरी घेणे. मोंबदल्या- 
दाखल देणें आणे घेणें. २ येथले तेथें तेथले येथें 
ह्याचें त्याला (याचें ह्याला, ३० प्रकारचा जो फेर- 
फार तो 

अदसूशळ्द ( सं० ] पु० १ विप्रकृष्ट किंवा 
परोक्ष वस्तूंसंबंधों योजण्यांत येणारे सर्वनाम, तो 


अंदाज 


ती, ते ३०. २ काचित. संनिकृष्ट किंवा अपरोक्ष 
वस्तूंसंवंधोही वापरण्यांत येणारा सर्वनामें म्ह० हा 
ही, हें इ० या शाब्दानें सूचित केला जातात 

अदहन|य, अदह्य [सं अ ( नाहो )-- 
द्हर्नाय ,दह्य (दहू्जाळणे) ] वि० २ न जळणारे, 
न जळप्याजोगें. २ जें जाळतां नये तें 

अदळ, आढळ स्त्रा०, पु० १ रहदारी, वापर 
थबडगा, परव, उ० ह्या होदावर फार मोठा (किं ० 
माठो) अदळ आहे. २ त्रास, उपद्रव. & अदुळ- 


: अपट, आदळआपट, अदळाअदळ, अदळउपट 


| 


अदळउफळ स्त्री ० ९ वेफामपणानें हातपाय झाडणें 
( आजञाऱ्याने इ० ). २ वस्तु इतस्ततः फेकून देणें 
( रागानं, वेडाने ० ). 

अदळ वि “पोटाचा 'आणि*कासोट्याचा , आणि 


: “कानाचा? ह्यार्तान शब्दांच्या समवेत हाः अदळ ? 


येतो .अदळ पोटा'चा किं० अदळ कासोट्याचा 
म्ह० ज्याला हगवर्णाचा उपद्रव आहे असा. अदळ 
कानाचा किं० कानाचा अदळ म्ह० ऐकिलेली गोष्ट 
वोलून दाखविल्याविना ज्याला चन पडत नाहो असा . 

अदळपण १] न० १ असारपण., २ अयोग्यपण. 
४ छशपण. 1 ज्ञा० !. 

अदळणे, आदळणें [ सं० आदलन ] स८ 
क्रि १९ जोरानं जमीनीवर टाकणें किं० फेकणे 
आपटणे, २ (बायका प्रयोग) अधार्शापणानें पोटांत 


ग्ब्द 


खाद्यवस्तु कोंवरणे; उ० आदळ मेल्या हा पेंढा !' 
कधो पेढा खाला होतास को नव्हतास ? 


अ० 'क्रिन्थडकणें,सपास्यासरशो जाणें ,किं० पोचणें. 

अदा, आढा [अ०] पु० १ स्त्रिया पुरुषांचे मन 
वळावेण्याकरतां जे हावभाव, नखरे, वगेरे कर- 
तात ते. २ लाभ, नफा, वाढ. २ मिळकत, उत्पन्न, 
येणें, प्राप्ते, ४ मालमत्ता. & अदा क्रि> वि० 
येणे आले किं० पोचलें.तीन टक्के अदा त्रेपन टक्क 
खर्च मिळकतीपेक्षां आधेक, किं० फार्जील, खर्च. 
भरमसाट खर्च. अदा पाहून खच करावा मेळ- 
कर्तांच्या मानाने खर्च करावा, ज्यास्ती करूं नये. 
अदा करणें कर्जफेड करणें; देणें देऊन टाकणें. 

अदाईं स्त्री० प्राप्त, मिळकत. वि० ? हाता 
आलेला किं० पोचलेला. २ देऊन टाकलेला किं० 
दिलेला. 

अंदाज, अंदाजा [ फा० अडाजाहू ] पु 


अदाता 


१ तक, अतुमान. २ अजमास, ठोकळमान, सरा- 
सरीनें ठरविळेळा आंकडा .३ ठराविक ,नेमस्त केलेलें, 
पारेमाण. 


अदाता [ ख८ असलदाना (दाऱ्देगे ) | 
वि श्रनुदार, कंजूप . 
अदातृत्व [ स? | अलुरारयशा, कंजूपपण। 


अंदाधुंद्रा | हिं | स्त्री2 2 घरात , राज्यांत 
कि सस्थत ,अलसगारा अव्यवास्थितपगा . २ वेल्गामी- 
पंगा, वशिस्तपगा, पुढे अंधाचुंची प 


अदानव ) ० 2 देन्यराटत, २ टॅव्बरहित 
1 ज्ञा ! 

अदांभित्व [ ख० ) सचपगा , अकपर्टापणा 
( मागे * अदंभित्व* पदा ). 


अदालत [ अ2 ) स्त्री2 2 न्यावमादर, न्याव- 
मा; न्याय निवाडा करण्याची किंवा देण्याची 
सरकारी जागा. २ न्यावांनवाड्यांवावतचा कामे 
अदावत [ अ० ] स्त्री2 » वेर, दुटावा, तेढ 
२ दुष्टाव्य़ानें केळेढे ख्वाटे दोपारोयण ( क्रियापद 
* घाल्णें, * * घेणें करगे “पूरा १) 
२ अदावतीा (-त्प्रा) वि भनांत दावा 
9 ठेवून डाव्या देणारा /निंदा , नाल्स्ता ,करणारा 


अदावळ [ फा० । स्त्राी2 2 दांडगाई, खोड्या 
( लडान मुलांच्या ). २ दुखऱ्यास उप>वकारक 
अशी क्रृत्ये. ३ त्रास देणे, सतावणे. £ खोटे 


दोपारोपण.. (क्रियापद “घाळगें? “टाकणें, ? * येणे?) , 
अदुःखनवमी [ सं० अदु:व--नवमा |] स्त्री ८ 
भाहूपडाच्या शळ पक्षातील नवमी ( ह्या दिवशी 
व्रायका देवीची पूज़ा करतात ,-पुढें येणाऱ्या वारा 
माहन्यांत कांदा आने कोसळूं नये म्हणून ) 
अंदू [सं० अंदु किं० अंदृन्च्सांखळी वर्डा]पु० 
पालखान्यात हत्तीचे पायास वांवावयाची सांखवळ 
॥क० दोरी [न [भतांना कि० बोंड्यांना 
जाडून खिळावणारी लाखंडाची कांब , कर पट्टी 
चअदू घालणें प्रातवंध, अट्काव, विरोध करणें 
खाड[ घालगें; विव्न उपास्थित करणें 
अट्पणीय, अदृष्य [ स॑० अ-- 
विगें ) ] वि० अदोपार्ह 


जी...) 
वव 


दुपू (विघड 
ज्याला नांवें ठेवण्यास 


१० दोष देण्यास जागा नाहो असें पायाशुद्ध, 
। अडइड्य [ सं० अ-दज्ञ ( पाहाणे ) ] वि० 
१ दृष्टीच्य 


टप्प्यांत न आलेला . २ दृष्टीच्या टप्प्याच्या 


६ 


| 


। वेऱ्याबाडट वनाप्रमाण बर वाडट 


शी श्‌ च 


अद्दल 


पलकडे गळला 
अतर्हित. 

अदृष्ट ( 
अ्र्काल्पन, 
अनभाविल्लल, 

अदृ्ष्टासं 
दैव, न्यात, 
( विविधाटित कपाळावर 
समजञावरून ) कपाळ, भालप्रदेदा , ललाट, > पुढें 
होणाऱ्या सुखवदु:ख्वांना कारणांभूत असलेल सत्प्र- 
वात्त किंवा असत्‌ प्रश्रात्त. : अदृष्टास यणें अनु- 
चित गोष्ट देववशात्‌ करण्याचा प्रसंग येगे, अददष्ट- 
खर्चे पु० मरणोत्तर कि० परळोका सफळ मिळावे 
म्हणून केळेला खर्च (अन्नदान वौर). अदष्टफल न० 
आपल्य कताचे परलोको [मळणार वि. अनंभवाव 
लागणार फळ. अदृष्ट थख न ० आपल्या उदलोकोच्या 
कमावद ठ आपल्याला काय वरे वबाडट फळ लाभेल 
याविवयराची चिता कि० भाति. अदषष्टवशात क्रि८ 
वि ० देववशात ,सहजासहजा ,यरच्छेन ,भायण होऊन 
अदृष्टवाद. अदष्टाथवाद पु” ,अरष्टमत, अदृष्टा- 
थमत न८ मत्लात्तर प्रत्येक प्राण्याला त्याच्या 
फन प्राप्त हात 
अद्या।वियर्यांचे मत कि० प्रतियादन, अदृष्टभत- 
वाढी वि अद्रट्मत प्रातिपादन करणारा. अदृष्ठ- 
वानू, अदृष्टचंत वि सुदेंवी , भाग्यजील, नी- 
ववान. 
_ अंदृेख [ म० अ--देखणे । वि दुसऱ्याचे 
वर ज्याला पाहवत नाहीं असा, मत्सरी. अद- 
खाई स्त्री ८ मत्सरीपणा; परोत्कर्पासिहिप्णुता 

अद्‌ंखणा वि कुरूप, वेळो 

अद्य [ ख० अ:-देवन्देण्याजोगा | वि० 
ज देतां येत नाही असें जं देऊं. नये असें. &--दान 
न० जा वस्तु दुसऱ्यास देणें अनुचित वा गर्हणीय 
ती त्याला देणे, किं नजर करणें: भलत्याच 
वस्तूचे समपण 

अदश्शा | फा० अटदशहूऱ्संशय | पु० वहाम, 
संदाय , शंका; आगामे संकटाची भति 

अददळ [ अ० अदल > न्याय, निवाढा ] स्त्री ? 

शाक्षा , ठेच, नुकसार्नामुळें मिळणारी इपारत ,टोकर 
( क्रियापद घडणें ), वि० 2 हुथार, वाकबगार, 


नाहीसा ८ विलुप्त झाला; 


सं र अ-ऱदवष्ट ( पाहिळल ) | वि &७ 82 
भाविष्यकाळ चे. ३2 न ऱ््न 


2 पाहिल 


शू 


अ-दृष्टन्स्पाहिळळे | 
कि'मत, 


न८ 
पूर्वजन्मकमांवपाक . 


॥लाहलेल असतें अद्गा 


4 


* 


अद्भ,गी 


पटाइत, २ अट्टल, पक्का, ३ 
अस्सल ( माप, वजन वगेरे ). 


अक्भागी [ स * हतभागी * पासून अपक्रष्ट 
ल्प ] वि० दुदेथी; कमनशात्री . 

अद्भूत [ सं० ] न० ? आश्चर्य; चमत्कार. 
२ चसत्कांरक [क विलक्षण गोष्ट :अपूवीईची कि ० 
नवलाची गो. ३ असाधारण देवा गोष्ट ( धरणी- 
कप, धमकेनुदशेन ,उत्तात, ०). &3अःदत मांडणे 
नवीन आणि चमत्कारिक चाल लढ कलू पाहाणे. 

अद्भत [ खं८ ] वि० चमत्कारिक, विलक्षण, 
अपूव, आश्चर्यकारक. -कोतुक न० आश्चयं- 
कारक गोष्ट, अपूव. - रस पु० भाहित्यत्ास्व- 
कारांना शृंगार, वीर, करुणा, अद्भत, हास्य, 
भयानक, बीभत्स, रोटर आणि ज्ञांत, हे जे नऊ 
रस दिले आहेत त्यांतील एक, -शांति खो० 
भूकंप, धूमकेतुदर्शान, वगेरेसारख्या आने गोष्टा- 
पासून आपणांवर कांदो आरेष्ट भुदरू नये म्हणून 
जे भार्भक विधि करतात ते. 

अद्य [ खं८ ] क्रि वि० 2 आज. २ 
२ हलली. & -तन वि० आजच्या दिवसाचा. 
च० आज़ मध्वरात्रीपासून उद्यां मध्यरात्रीपर्यथतचा 
काल. अद्यावधि क्रि? वि? » आजपासून. 
आजपयंत. -प्रश्नवति क्रि» वि आजपासून, 
आजपासून पुढं, -य़रावतू क्रि? वि आजपयंत , 


> 
* 


आतांपर्यंत ( याचें अद्यावत असेंही अपत्रष्ट ख्प 


आहे). 

अद्यापपर्यंत, अद्यापवर, अद्यापपावेतो 
[खॅ०] [क्रेट वि० अजूनपर्यंत , अद्यापि. 

अद्यापि [ सं ८ अद्य--आपि ] क्रि> वि 
अझून, आत्तांपर्यत, ( अद्याप हें अपभ्रष्ट रूप ), 

अद्वाच्य [खे ०८ अ-्राव्य पातळ होण्याजोगा ] 
वि? 2 जें वितळावितां येत नाहां, कि० ज्याचा रस 
होत नाहो, असें. २ न विरवळणारे, 

आद्रे [ स० ] पु पर्वत, & आअद्रिपति पु० 
2 हिमालय. २ अंकर. अट्रिसुता, अद्विजा 
स्त्री ० पावती . 

अद्ठृंद [ सं० अ (अभावार्थक ) - दं (जोड, 
विरोध) ] न० ९ विरोधाचा अभाव. २ ज्यांत [के० 
ज्याच्या संबंधानें तंटा कि० मतभेद नाहों असें. ३ 
अह्म आणि जग,जीवात्मा आणे परमात्मा ,ह्यांचे ऐक्य 


खर, योग्य तोलाचें, । आहे असें मत. ४ अ 


धा 


अश्रः 


र! शा मताचा माणूत .७-याक्ते 
स्त्रा० अद्वंद् मत कि० ऱ्या मताचा पुरस्कार. 

अद्वाता | ख० यद्वातद्वा > एतद्वा तद्वा 
हे किंवा ते ) क्रि> वि» अचावचा » वाटेल 
नसे, ताळतंत्र सोडून, मूरखाप्रमाणें ( बोलणें ), 

अद्वितीय [ स० नाहो दितीये ज्याला ] वि० 
£ असामान्य, लोकोत्तर, ज्याच्या तोडीचा दुसरा 
काणी नाहीं असा: विनजोड. २ एकटा, एकाकी. 
२ सेवेत्रेष्ट, न० बद्दा, 

अद्वेत [खे० अ (नाहो) 4 द्रैत (भद) ज्यांत ] 
वि०२ एकरे, इेतरहित. २ अद्वितीय: लोकोत्तर : 
असामान्य. न० £ ऐेक्‍यभाव, तादात्म्य. २ ब्रह्म 


२ 
२ 


: आणि जग, र्जावात्मा आणि परमात्मा, ह्यांचे 


अदपणाश0नानननननन 


ऐक्य, २ दोन माणसांच्या मताचे, हिताहित- 
संवंधाचें, पेय: पूर्ण सलोखा, दढ केत्री. 
8 -मत न०, - वाद पु० बह्चम आणि जग, 
जीवात्मा आणे परमात्मा. हो एक आहेत 


, । असे मत कि० असा वाद. -- आनंद पु? 
आतां. । 


ब्रह्म आणि जग वगेरेच्या एकत्वाच्या प्रतीर्तापासून 
होणारा आनंद. & अद्वेती, अद्वेतवादी, अद्ठे 
तमतवादी वि० अद्वेत मताचा 'किं० वादाचा 
पुरस्कार करणारा कि० अभिमान बाळगणारा. 


अद्रेतकुसरी स्त्री> अग्ेतमताचें गूढ कि० 


दुजेयत्व. अट्ठतवन नं० सर्व प्राणी वेरभाव विस- 
*न एकोप्यानें रहात होते असें पुराणांत वाणिलेले 
वन किं० अरण्य.-सुख न० वर अद्वेतानंद पहा. 

अध: [ सं० | क्रि? वि० ( संस्कृतांत ) १ 
खाला, तळाद्या. ( लमासांत ) खालचा, 
तळचा, नीच स्थितातला इ०. & अधोगमन 
न०, अधोगाति स्थ्री० 2 खार्लं जाणें, उतरणे. 
२ र्‍हाह, अवनाते ( आथिक, नैतिक, इ० ). ३ 
नरकवास. अधोजिव्हिका स्व्री० पडजीभ. अघो- 
दिशा स्त्री २ पाताल. २ दाक्षेणादश्या. अधघो- 
दाष्टि वि० खाली दाष्टि फिरविलेला, खाला तोंड 
घालून वसलेला. अधःपतन न०, अधःपात पु 
उच्च स्थितींतून नीच स्थितींत पढणे, अवनाच गं 
र्‍हास, उतरती कळा. अध:पंथ पु० नरकाप्रत 
जाणारा मार्ग. अधोभाग पु खालील भाग | 
तळचा प्रांत. अधोसुवन न०, (- लोक ) पु 


<< 


ज्श्य 


पाताळ. अधोमस (- वदन ) वि? 2 त्याला 
तोंड घातलेला (दुःस्वानं, लज्जेने, चिंतेने, वगर) 


२ जिरल्ला, पराभूत झालेला, नक्षा उतरला 
( लक्षणेने अधासुखींगोम स्त्री> ( अश 


लक्षणांत) घोणीासारण्वा दिसणार्रा आणि खात्णे असरे 
असणारी केद्यांची पक्ति ( अद्यी पाक हें घोल्याचे 
सुलक्षण मानले जातें ). अधारयत्र न? वाफेने अक 
काढग्याचे यंत्र.अघोध्वे क्रि वि० खाळा शराणि 
वर. अघोवायु पु ० अपानद्वारानें लरणारा वायु. 
अधस्तन विट ग्वाल्चा आधांचा, 
पूवीचा. अधःस्तात क्रिट वि० क० शा? अ 
खालो, खालच्या बाजूला. अधःस्थळीं, अध- 
स्तलीं ०वि० खाला .अ'व:स्थळां पहावयाला 
लावणं लज्ञजने खाली मान घालण्याचा प्रसंग 
आणणें. अ'धःस्वस्तिक न० ( स्वस्वस्तिक 
याच्या उल्ट ) आपल्या ढडोबयावर दिसणाऱ्या 
आकाद्याचा जो मध्याधिंद्र स्वस्वार्लक 
त्याच्या अगदो वरोवर ग्वालचा जो विंदू तो. अधघो- 
श्वज पु० श्राविष्णूचें नांव 

अंघ [सं०] व्ि० 2 ज्याला डाळ्यांना काहा 
दिसत नाहां अस्रा, अंवळा. २ मूढ, सारासार 
विचार न करणारा. ज्याची सारासार विचार 
करण्याची शाक्त नष्ट झाली आहे. असा 
( * कामांध, ' * मदांध, ? 
[खं०] पु० 
२ मंदपणा. ( अंघः:कार टें अपभ्रष्ट रूप ). 
अंघकूप [ खं० ] पु० 2 गाळानें वगेरे भरून 
गेलेली विहीर. २ तण ४० नां जिचे तोंड झाक- 
लेळें किं० झांकून गेळेळें आहे अक्ी विहीर. 
अंधतस [ सं० ] वि० नितान्त आंबळा. म० 


4 2 


म्ट्८ 


“>> 
ना 
“1 


आध्यात्मिक ज्ञानाचा अभाव. अंधतमस, अंघ- । 


तामस, अंधातमस न० नितान्त अंधता; पूर्ण 
अंधळेपणा . अंधपरंपरा [ सं० अंधांची माल्का ] 


इ० ). ६2 अंधकार . 
2 काळोख , अंधेर; उजेडाचा अभाव. ' 


शट 


| 


स्थ्री० ५ आंधळ्यांची माळका.२ पूवीच्या माणसाने . 


किं० माणसांनों अमुक केले म्हणून आपण तसें 
करावयाचें या प्रशरत्तीने वागणारे लोक. अंधविलो- 
कून ( सं० ] न० असंभाव्य किंवा 
अद्वव्य गोष्ट,  शाशक्कागवत  असद्स्तु 
अघदुपणन्याय पु० ज्या वस्तूचा एकाद्याला 
उपयाग नाहा त्याला ती दिली असतां याचा उपयोग 


झ्श्म 


करतात. अधपरपरपरान्याय पु० जन्टां माणते 
विचार न करतां मेढराप्रमाण एकामागन एव, अश्या 
जातात , आणि प्रसंगांबदापा 


नकसात सोसतात 
( कांडा गोट करतानां ), तत्हां या. न्यावाचो 
उपयाग करतात. 


अंधक. अंघुक । फा० थोडसं ] 
क्रि> वि» शन्पट रातानं , मरपणं , थाडकया प्रमा- 


">. अंघकअंयक क्रि० विठव्रस्पष्ट अस्वच्छ, 


०1.4 पृ 


अंदवार- 


गांत. 
रातोीन 
अध्यकाव ( -वाचा ) | सं” आधक 
आवा ( मराठी प्रस्प्रय ) ] वि> फालत_ , जरूरा- 
पक्षां ज्यास्त: पुरून उरप्याइतका. 
अ'ब्चामधचा . अवतलाम'वला |[स० शाथाचा 
मधचा ( -जा ) यापासून बेताल घटणा ] 14० 
2 मधळलाच, जो धड इकडचाही नव्हे किंवा [तक 
डर्‍चाही नव्टे , असा, २ एखाथा कार्यात संत्रेय नसता 
पडगारा .3 कोणत्याच बावतोंत पूणता न पावलेला 
येडा, आघाडा । पु० मध्यभाग, 1 ज्ञा०; 
घण, आ'वण न०८ 2 पाण्याचं कढत हाण, 
पाण्याला उकळी वेणे(क्रयापद' येणे शक ०“ आणणें?) 
कडन व्हावबासाठो चुलोवर ठेवळेलें किं० ठवून 
कढत आले पाणी. ३ आटण्याकरतां काह- 
लांत ओतलेला उकळणारा उसाचा रस. ४ ( लकष- 
गेनें ) जवाबदारी, जोखीम, मिस्त ( थंधाचा 
वगेरे) . '- एख्वायावर ठोंवलेली भिस्त किं ० [ववश्वास 
( ४ आणि ५ या अथानो क्रियापद “ ठेवणें? ) 
8 अ'बणांतले रडतात सुपांतळे हसतात संता 
रांत वाचत्र पारवतन होत असतात. आज जॅ 
लोक आपण सुखी आहों म्हणून आनंद मानीत 
आहेत ते उद्यां दु:खांत पडण शक्य आहे. जिवा- 
वरचे अधण उतरणे कांहो मोठें संकट युद्रण 
पण त्यांतून निभावणें 
अधन [ सं० अ (नाहो) धन ( द्रव्य )ज्याला] 
वि ०द्रव्यहीन ,कंगाळ, &-- न्यवहार पु० १ 


ण 


बावतोंतोल जो तंटा नव्हे ता. फोजदारी वाबत 
अधस [ स० ] वि० 2 हल्व्या दर्जाचा. २ 
गोण. ३ दृष्ट, हलकट, दुरात्मा. ४(ज्योतिष) सर्स- 
चंद्रांचा दारद्या सुचाविणारा योग .७-अंग न०पाय, 
-अधे न० वेंबीखाल्चा शर्राराचा भाग. अध 
पु० कूणको .अध्वमाकेडा पु० ९ घोड्यांना होणारा 


अझ्श्वर 


४५ 


अंघळा 


खक विकार. यावर बोकडाचे यत्‌ ओपध सांगितलें | वडील ( भुल्गा ). ( अधवा, मधवा, आणि 


आहे. २ एक 
यक्कूत्‌ओऔषपध मानीत अकश्ी दंतकथा आहे. ३ 
( कांदोंच्या मते > काळपुळी , ४ सदोदित आजारी 
असणारे माणूस. 


अधघर [ म० ज्याला धर नाहो असा ] वि० 


रोगाविठवोप. यावर माणसाचे | धाकटा, ह्या तीन म 


वीर नसलेला, उतावळा, & अधर, अधरअधर 


क्रि वि> ? हलकेंच, अलगत. २ अधांतरां, 
खालो आधार नसतां. ३ पक्केपणें नव्हे असें: अव्य- 
वस्थितपणें. 

अधर [ सं० | वि० १ खालंल, खालच्या 


वाजूचा. २ नांच, वाइट. ३ खालच्या दजाचे. 


मुलांच्या पाहिऱ्म़ा ), 

अधव्याचा [ सं० अध्वन्‌न्रस्ता ] वि० २ 
रस्यावरचा ( आयर्‍्या वेळेपुरता धरून आणलेला 
माणूल ४० ). २ कायमचा नव्हे असा. ३ उफ- 
लाणू, ४ नर्वान, नवथरचा. ४ प्रसंगविशेपापुरता 
एगाया अधिकारावर असावेलेला माणुस ( ज्याला 
त्या अधिकाराच्या जागेच्या कर्तव्यांची कांहॉ 
माहिती नसते ). 8 अधबव्याचा जोडला आणि 


. पिर्ढाचा मोडला बरोबर हात नाहीत देव 


पु० १ खालचा ओठ. २ दोन्ही ओठ (अनेक- 
वचनी ). & अधर चावणें ओठ चावणे ( त्वेपानें 


वगैर). अधरादिशशा स्त्री  अधोविदु.अघ:स्वास्तक 
पहा. अधरपान न० ओठांचे पान करणें 
म्ह० सुबन घेणे. अधरपुट पु० ओउदरय. अध- 
राखत न० ओठातील अमृतोपम रस. अधरास्ृत 
चाखणें चुंबन घेणें. अधरोष्ठ पु० खालचा ओठ. 

अधर्म [ सं० अ--धर्म ] पु० १ शास्त्रानिपिद्ध 
आचरण; धर्मबाह्य वर्तन. २ पाप, दुराचार. 

अधरलड, अधलंड, अधलंडमधलंड ।वि० 
थड इकडे नाहो. आणि तिकडे नाहों असा; जो 
डेकडचाही नव्हे आणि तिकडचाही नव्हे असा; 
ह्याही पक्षाचा नव्हे आणि त्याही पक्षाचा नव्हे 
असा. 

अधला [ स० आदि कि० आद्यपासून ] 
वि० आधोंचा , अगोदरचा . 8 -मधला वि० जो 
हाही टोकाचा नव्हे आणि त्याही टोकाचा नव्हे 
असा. 

अधवड स्थ्ी० ९ वेलाचें [० रेड्याचें कातढें. 
२ ( लक्षणेने ) आकारानें मोठा, आळशी आणे 
बकाबका खाणारा ( रेडा [० गाय ). २ गांवच्या 
महाराच्या देखरेरखाच्या हद्दांत मेळेल्या जनावराचें 
कातढें ( जें हक्काने भहारास मिळते ). 

अधवणी [ म० अधण-|-पाणी ] स्त्री० २ 
आधणाचें पाणी, २ कढत व्हावयाला किं० 
उकळावयाला ठेवलेले पाणी. 

अधवड्चा वि० अर्लाकर्डील ) ताजा, 

अधवा वि० ( तान मुलापैकों ) साऱ्यांत 


योगाने [्क० वशील्यानें श्रामंत झालेला माणूस 
गरीवीस आलेल्या परंतु पि्डाजाद श्रीमंत अशा 
माणलखाची वरोवरी करू शकत नाहो. 

अधस्वी स्त्री०१ दासी. २ ठेविळेली बाईं,रांड. 

अधस्वी [ म० ] वि० अधाशी , खादाड. 

अंधळा, आंघळ!; [ सं० अध] वि० ९ अंध, 
ज्याला डोळ्यानी दिलत नाहो अता ( प्राणी ). 
२ ज्या डोळ्याने दिसत नाहो असा ( डोळा ), ३ 
ज्याला अंतश्च्ञ किं० ज्ञानचक्ष नाहो असा: 
मूख. अडाणी; बेअकली. & -कारभार पु० 
अंदाधुंदीचा, वेशिस्त किं० ह्यानेकारक, कार- 
भार किं० व्यवदार. अंधळी काशिंबीर खी ० 
लहान मुलामुलींचा एक खेळ. (या खेळांत एक गडी 
स्वतःचे डोळे बांधून धेऊन इतरांस धरावयास 
जातो. तो ज्यास धरल किंवा शिवेल त्याला आपले 
डोळे बांधून इतरांस शिवावयाला जावें लागतें ). 
अंधळी गाय स्त्री निरुपद्रवी, गरीव माणूत 
( पुरुष किवा ख्या ). अंबळी भिंत स्त्ची० ज्या 
भेंतोंत दारे, खिडक्या, किं० झरोके, वौरे कांहा 
नाहींत अशी भित. अंघळी वेळ स्त्री ( फल- 
ज्योपपांत ) ज्या वेर्ळा हरवलेली वस्तु सांपडत 
नाहो अशी वेळ; आपल्याजवळच वस्तु असून ती 
आपणगास दिसत नाहीं अशी वेळ, अंघळें गारूड 
न० ९ ल्वाडी, लववेगिरी, २ कट,चक्रान्त, अंघळे 
नक्षत्र न० २ ज्या नक्षत्रांत हारवलेल्या किंवा 
दृशिाड झालेल्या वस्तु सांपडत नाहांत, तें नक्षत्र. 
२ एकादी वस्तु तहज दिसण्या जोगी असून ती ज्याला 
दिसत नाहीं “त्याला अधळें नक्षत्र लागे आहे?” 
असें म्हणतात. अंधळें वरण न० १ डोळ निवडून 
काढून टाकेलेल्या डाळीचें वरण, (याच्या उलट 


अध्र्या 
डोळस वरण) २केवळ सालोव डाळीचे नळे ते वरण. 


अंघळ्याचा मार्ग पु० त्री आंवल्यालाडी सांपडल 


अरा वाट: सापा , सरळ , वोपट माग. अंधळ्याची 
काठी स्त्री” अंबळे, पंगू, निराश्रित, वगरचा 


वाली, कि आश्रयदाता. अंधळ्यांची माळका 
[कवा माळ स्त्री> 2 आंविळ्यांची लांखबळा. २ 
अवश्रद्रल एकामागन एके अस जागार व्रागगार.मृद 


व्योक, अप्रागतिक वोरणाचे लोक. अंवळ्याची 
मिठी स्व्ी० मंगरामिठा , वर मिट. अंधळ्य़ाच्य: 


मनीं आयतवार बहिरा म्हणत माझा बायका 
गर्भार दोन माणसांचे बिचार प्क्रमेकांना न 
समजल्यामुळे जो घोटाळा द्रोलो. नो. वणावयाचा 
असतां हा लैप्रदाय ये!जतात . अंघळ्याच्या गाया 
देव राखता. औआविव्याधपाडतजनाचा त्राता 
वरसेश्वर असतो . अंघळ दळत आणि कुत्र पाठ 
ग्वातें. अव्यवस्थित कान्भाराच वणन करतांना 
हा सैप्रदाय योजल्य जाता. अंघळ्य़ापुढ नाच 
बहिऱ्यापुढें गायन जे लोक ज्या डणग्यांना , 
[क्रंवा ज्या दजांच्या जागांना अपाच आहेत . [कवा 
ज्यांना त्यांची महती. वाटत नाहो, श्र्ांना र्‍या 
देणें क्रिवा मिळणे ही संवस्वचा व्यथ व 
गोट. अंघळ्या बहिज्यांची गांठ जव्हा वा- 
मेक्कांच विचार एकमेकांना न कळल्यामुळे घोटाळा 
होतो किं ० होण्याचा सैमव असतो. असा प्रसंग. 
अंघळ्यास आमंत्रण दोघे यतात स्वता अवळा 
आणि त्याला हात धरून आणणारा असे दोघ जण 
जेवूं बालावे लागतात. अंघळा मागतो एकच 
डोळा ज्याच्याजवळ कांहांच नाहा याची शोड्या- 
नेही तांप्न होते. अंधळ्या गायींत लंगडी गाय 
ग्र्चान अडाणी माणसांच्या समदायांत थोडासा 
जाणता मनुष्यहा पाडत म्हणून गणला जातो. 

 अंघळ्या स्थरा2 अ० व० चित्रा नक्षत्र किंवा 
त्यांत पडलेला पाऊस. 

अंघाई [ म? अंधळेपणा ] स्त्री» १ अंधकार. 
२ आंवळेपणा . २ अंदाधुंदी 

अधांटी स्वी ० केवळ दुसर्‍याला त्रास देण्या- 
यी क. ोडडता पम कुशंका , हर- 
स्था० दारी, किं० झाडाची डड ) अन्न्यी यात 
धडे माजळे नाताल - लवचिक फांदी , जिनें 

वाटी स्थी ८ या ण्केरी 


अरनांचत 


2 अध्यायी 

| चाही तोच अथ आहे ). 

, _ अधांतरी, अचांत्री [सं० अथ - अंतर ( सवल 

| जागा ) 1 क्रि» वि> हवेत, खाला कशाचा 
गथार नसतां: लोंबकळत, मध्येच: अंतराळा. 


घाचुंद ( “य भौ | हिं८ अंधाधुंबह ] वि० 
अव्यबास्थत , वाडास्त, ( सैसार, राज्यकारभार ). 
इ० ). > अंघार्चुद (-घ), अंघाधुंदी (-'ची) 
म््री० अव्यवस्था , लांबळा गोंथळ, आंबळा कार- 
नार ( संसाराचा , राज्यासंब्रंवींचा, 2० ). अंदा- 
धुंदी हे याचे ज्यास्त प्रचार त असलेल श्रपश्रट ल्प. 


अंधार. अधर | ० शअंवकार ] 'पु७ २ 
काळोग्व, २ ञञानदीझ्तीचा अभाव. *अंघारी 


' उजा सांगणें, शिकविणे ३० सवे काळा आणि 


म्पष्टपर्गे आणि भडपदडययाने, ग्वाजर्गी 
-टग्तऱ्हेने सांगण. अंधेर- 
अंधेर म्ह० तन्याय, 
अरव्यब- 


डळ 


सवे ठिकाणा, 
आणि जाहीररात्या, 
नगरी स्त्री” 2 जेथ नहमा 
जुळूम, वगैरे चालतात झी नगर्रा. २ 
स्थितपणाचा कारभार, त्रेबंदणशाहा , घाटाळा 
अंधार ( अंधर- ) काठडी (-कोडा ) स्त्रा? 

पंचारमय श्रसळळी लहानशी वँैढची ग्वाला 
२ एकाथ्रास एकटाच वरील सारख्या 
व्योळात कोंडून ठेवण्याची दिक्षा, नर्णोकरून 
ऱ्यास कोणत्याही अन्य माणसा भापण करता 
गरळ ने . ( क्रिवरापद * देणें), * [मिळणे ' ). 

अंधारणं अ० फक्रि2 अंधकारमय होणे, काळा: 
वार्ने व्याप्त होणे, & अंधारून येणें काळोग् 
पडत जाणें. 

अंधारी, अंधरी [ सं० |] वि» काळोखाची. 


कि ० तळघर. 


स्त्री” 2 काळोख. २ अंघुक पटल ( उन्दांमु 
वगेरे डोळ्यांपुढे येणारे ). ३ धुंदी ( अरेरावी- 


पणामुळें वगैरे). ४ घोड्याच्या , चक्कीच्या बैलाच्या 
वगैरे डोळ्यांवर त्यांना वाटोळे फिरण्याने धरा 
वंगेरे येऊं नये म्हणन घालतात ती ढापणा 
-रात्र स््र(०? १ काळाखी रात्र, कृष्णा पक्षांतील 
रात्र. & - कुंघारी,-कोंघारी क्रि? वि जीर £ 
काळोखाच्या, भर्ळाच्या , जागेंत किंवा तादा- 

कुंदोत .२ गुप्तपणे , चोरड्या रीतीनें, छपून ,नकळत 

अधाशी, आधारशी चि? ९ खाढाड, जिव्हा- 
लोल्प, हावरा, अतप्न, &अधास स्त्रा" खा खा; 
हावरंथणाचा वासना. 


अध्यी 


अधां | क्रि वि० खाले. 1 जञा०! 
अधिक [ सं० ] वि० ८ संख्येने, परिमाणाने, 


७ 


भापानें, किं०वजनाने ०पक्षां ज्यास्त .२ श्रेष्ठ ,वरचड. 


ज्यास्त भरतीचा. ४ 
आगळा वि० अदाजा- 


“४ 


२ नेहमांधक्षां ज्यास्त 
वाह्यातू, फाजील, &. 
पेक्षां ० अनमानापेक्षां कांह ज्यास्त. 
तुमच्या मुळाच्या ल्ययांत तुम्हांला अधिक 
आगळे दोनो रुपये लागले यांत नवल नाही. 
-उणा वि० » कमी जारत: थोड फार: फार 
जरा नंव्दे तरा कर्मा नाहो अक्ी, ३४०. ३० 
प्रवासांत आधक उणा खर्च होईल अशा तयारीनेच 
आपण निघाळें पाहिजे, उ० कोंकारास प्रत्येक 
विषयाची आधकउणी माहिता असावी लागते. २ 
भलावरा, भरा वाईट. त्या धरांत कांही 
आधक उगा प्रकार चालतो. अशी मला शांका 
आहे. उ८ रागांत आपल्या वरिष्ठाला कांहो अधिक- 
उगे बोळे नको हो ! -मास ( -माहिना ) 
चेत्रादि 


उ० 


पु० संक्रान्तिहित जो यांशमास 
पडतो तो; ( ह्यालाच “* धोंडा माहेना ?? 


क़? “* पुरुपोत्तममास ?? म्ह० ). अधिकाई 
स्थरा2 » वाढ समा. ३ भरपर सांठा. आप्रि- 
कांग न०८० नतगानयमाहून ज्यास्ता असलेला 
उ० चेईहासाचे एकविसावे बोट हें आध- 


अवयव: 
कांग जेव्हां गळन पडले तेव्हां याची नप्टचथां 
सेपली, अधिकाधिक वि० ज्यास्तीज्यास्ताच, 


वाढत्या प्रमागांत. अधिकस्याधिकं फलम्‌ ज्यास्त 
प्रयत्न केळे को ज्यास्ती यश मिळते. अधिकोत्तर 
वि० विक्षेप, कर्मा ज्यास्त 

आधकरण | सं० | न८ ८ नमणूवा. २ संबेध 
२०च स्थान. ४ चा आधार. "५ (व्या०) कत] 
कम ३० राव्दसत्रव,६ (व्या ०)सप्तमीचा अर्थ (स्थान 
०). ७ ग्रंथाचा विपयानुरोधानें पाडलेला विभाग. 
८ न्यायमांदर. ९ हक्क, आधिकार. &अधिकरण 
सिद्धान्त पु० पुष्कळ सिद्धातांना मूलभूत सिंद्धांत . 
समानाधिकरण न० ( व्या० ) दोन शब्दांचे 
ण्काच विभक्ता्त असण. उ० ढीघबाह म्ह० 
दीध आहे बाष्ट ज्याचा; येथें दोघं आणि बाह हे 
दोन्ही शब्द प्रथमेत आहेत. चक्रपाणी म्ह० चक्र 
आहे पाणोंत ( हातांत ) ज्याच्या तो (विष्णु ); 
येथें चक्र प्रथम्तेंत आहे, आणि पाणी सप्तमांत आहे. 


अर्धावास 


येथें चक्र आणि पाणि ह्यांच्यांत व्याधिकरण आहे. 

अधिकार [सं०] न०2 हक्क, वारसा , मालकी 
२ नेमलेले काम, हद्दा २ सत्ता. ४ पाच्नता 
“५, हुकमत .६ विवेचना चें कि ०निरूपणाचे क्षेत्र कि 
विपय .७ देखरेख, ८ गरथाचा पोटविभाग : प्रकरण. 
९ (ब्या०) अनेक सरत्ांना लागणारा नियम. 

आधिकारी वि» सत्ता, हद्दा, हक्क, वगरे 
असलला;: हदेहार. २ प्रामाण्यशाल, ज्याचा शब्द 
प्रमाण मानतां येईल असा ,प्रमाण म्हणन मानण्यास 
योग्य असलेला. ३ मालक, धनी. 

अधिकारणें | सं० ' अधिकार पासून मराठी 
क्रियापद) सं ० क्रि० ला उद्दोगणें, च्या संवेधाने 
आडपड्याने कि० सुप्त रीत्या वोलण, उ० लकीस 
शिव्या देतांना ती सुनेस आधकारून बोलत होती. 

अधिकृत [ सं० ] वि० 2 ज्याच्याकड कांहो 
आधिकार , हक, सत्ता , वगरे सोपविलला आहेंत 
उसा. २ विददाप कामांगर्रा करावयासाठा नेमलेला 
२ आधिकारार्ढ . 

आघिगत [सं०] वि० १ मिळांवलेले, तंपादि- 
लेल. २ शिकलेल ३ ज्ञात असलेले, किं० झालेल 

आधेगम ( सं० ] पु० 2 प्राप्त; २ संपादन 
( ज्ञानाचे वगरे ). 

अध्रिगम्य [सं०] वि मिळविण्याजोगा ,संपा- 
दिण्याजोगा , जिकण्याजोंगा, जात करून भेण्या- 
जोगा, ज्य. 

अधिदव पु०, आधघेदेवत | सं? |] न० १ 
कलटेवत: अधिष्ठाचता देवता. २ रक्षण करणारा 
देव. २ इंश्रर. ४ या या डंद्रेयांचा अधिष्ठाता देव. 
५, सकल विश्वरूप जो विराट पुरुष तो. 

अधिप, अधिपति | स० ] पु? 2 राजा. 
२ धना. 

आघेभूत [ सं? ] न०२ सर्व वस्तु. २ 
आस्तत्वांत असलेली कोणतोहा वस्तु. २ मेतुप्याच्या 
इंद्रेयांचा विषय होऊं शकतें ज काहा त. 
% उत्पन्न झालेल्या सवे भूतांची क्षर ह ० नामरूपा- 
त्मक किंवा नाशवंत अशा जा [स्थात त आधभत 

अधिमासल [ सं० ] ए० आधकमास 

अधियज्ञ [ स॑० ] पु० इंधर, २ सव यज्ञांचा 
अधिपाते जो इंथ्रर तो 

अधिवास | सं० । पु” » वसतिस्थान. 


अत्रिवासन 


निवासस्थान. २ मुख्य ठिकाण, ३ वास्तव्य. ४ 
नन्मभूमि. ५ येजारी. ६ ए्खायाच्या दारासमोर 
जें हद्रानें धरणें बेऊन बसतात ते. ७ वशकर्मादिकां- 
पूर्वी देवतेच्या मूतोंत जौ प्राणप्रतिष्ठा करतात ता! 
८ सखुगवी द्रव्यांचे ( उटण्यांच वर ) अर्चन, 

अधिवावन [ सं? ] न० वर अधिवास 

पहा 

अधिष्िणे [ ख० अधि "स्था ( राहाण ) | 
स० क्रि० व्यापगे; ०आंत; किं” ८म्य राहाण 
मध्ये वसाति करून राहाण 

अधिष्ठान [ सखॅ० आप -स्थान |] न०८ ८ 
वास्तव्य, निवासभूमि. उ० प्राणांचे ददात आव- 
छान असतें. २ अविठातृत्तर, प्रभुत्व ( विपयाचे 
ठिकाणाच इ०). ३ आवठातृत्व्राचा (१८ प्रभत्वाचा 
विषय, ठिकाण इ०. ४ ए्कादयाच्या दारा पुढें पैल 


वसूळीसाठो वरणे घेऊत वरसगे; अविवासन. "५ 
वडेजावी , भपका , दे्यावा ( संपत्तांचा, थानाचा, 
वार्मिकतेचा, डइ० ). 

अधिष्ठित [ खं० अवि “स्थित ] वि० ८ 


ताब्यांत वेतलेलें: आक्रांत केलेळें. २ व्यापलेले, ३ 
०चें नेतत्व अगर प्रघुत्व अललल. 
रूळ वेलेळे किंठ झालले; सुल केलल 
अधिक्षेप [ स॑2 आवि -क्षप्‌ ( फकण )_ ] 
पु० १ वर आरोप करणें. २ निदिगें 
अया [ दिं० ] स्प्री> ९ वादळ. २ तुफान. 
(अंबी होणें, उठगें, येगॅ; उलट अंवी वसणें,जाणे). 
अधी,आधीं[ स० आडि ] क्रि वि० पूर्वी, 
अगोदर. & अधघोंच बाई नाचरी तिचे पाय़ांत 
बांधली घागरी वेडे वेडे चार करावयाला उत्सुक 
अद्या माणताला उत्तेजक असें कांही झाल्यानें 
तो अधिकच तसले चार करूं लागतो . 
शि अधोंचा वि? पूर्वीचा » अगोदरचा . अर्धाचे 
बिदी, आधींचे बिदो, आधींबिदा क्रि वि० 
सर्वांच्या अगोदर; अगदों तावडतोव . ( मुलांच्या 
वापरण्यांत ). 
४... [ खं आधि -इत (. इन्जाणें ) 
रा य टत र शिकलेळें, पढलेळे, वाचलेळे 
शिकलेजा , पढलेला हित हे 


अधान [ सं० ] वि स्वाधीन, ०वर अवलं- 


्ट 


अभ्यल 


वून असगारा [क०असलेळा, ०च्या कबजात ,आटो- 
कयात, नियंत्रणांत असलेला ( बहुशः संमासांन , 
जसें परस्वबाथान, देवार्थांन, क्रोधार्थांन, ४० ). 

अ्धींनामधीं, अधींमधो , अधेमधे क्रि» वि 
2 मध्येंच, भल्याच वेळा. २ अस्ताव्यस्त, र 
निकड. & अधामधीा किंवा अथ्यामध्य़ांत किवा 
अध्य़ तमध्यांत किवा अधेंसवें पढणें ( दुसऱ्या )- 
च्या भानगडोत , व्यवहारांत 4वि,० कारभारांत 
नुडवुटणग, 

अंधीर [ सं० |) वि ८ उतावळा , दैळवा. 
२ चेचळ, अस्थिर. ३ नाचरा , एक ठाम ।निश्च 
नसळेडा, ४ धडाडीचा नव्ट असा; भितरा. 

अधील | म० आवं. ] आधाचा. 

अधीलपण न० ) २ पूव स्वल्प: २ मल्यपणा; 
श्र्टत्व. 1 तुका ० ( 

अधीदा , अधीश्वर | सं० | पु० वना शास्ता 
अधिपात , सन्राट 

अधघुपा (-वा) [म० अअवुगे | वि“ न 
धृतळेला. उ० हा अधुया तांदूळ कां तू वॅरायला 


शकड 


. टाकणार ? ३० पुन्हा अधुवा पत्रा तू नखू नव, 


८ स्थापल्ल; , 


' तवार नल्लेले. २३ 


अयुर. * 


अधुरा [ हिं ] वि ८ अपू, 


अननुभवी, न रुळलेंला, न 


कसल्ला . ी 
अधुरी वि० १ उतावळा. अधार. > अधवब८ 
त्रोटक. ३ अस्पष्ट, ४ अपारपक्त , हांवरट , 
खादाड, ( या. अर्थानें अघोरी असेही रप 
योजितात ). 
अधू | हिं | वि० १ अश्त, जायबंदी 
(हात, पाथ) वोरे. २ कच्चा, अपारेपक्क ( विषय ) 


हळवा ( मनाचा ) 

अंधुक मागें अंधक पह 

अधेमधे मांग अधीम'धी पहा 

अंधेर माग अधार पहा 

अधरा मांग अधार पहा 

अघेला [ सं० अर्वनअवी ] पु० ९ अर्था पैसा 
२ सर्पांची एक़ जात. तो मोठा असतो पण विषारी 
नसतो. ( ह्या अथी अघेलें हें रूप आधेक ख्ढ 
आहे ) 

अघेली [ स० अर्वन्अंवी ) स्त्री अवा 
ख्याया, अर्धा रुपयाच्या किंमतीचे चांदाचें नाणें 


अधोक 


अधोक क्रि वि० विनथोक; भीति न वाळ- 
गतां; निर्थास्तपर्णे. चि० खात्रीचें: सुराक्षतपणाचें; 
ज्यांत नुकसानीची भीत नाही असें. 

अधोड न० १ न कमावलेले किं० अधवट 


कमावलेले धैलाचें, रेञ्याचें, वगैरे कातडे. २ ल्ठु, 


माजलला , काम करण्यांत चुकार किं० कुचकामाचा 


वँल,रंडा ,इ०,३ अविवाहित , ऐस पैस वाढलेली मोठ्या 
वयाचा मुलगी. ४ वेशीपाशी एखादें जनावर मरून । 


पडलें तर त्याचें कातढें जें महारास त्याच्या हक्काचे 


म्हणून यावें लागते ते. 8 अधाडी वि> 2 न 


कमावलेल्या कातड्याचा केलेला किं० बनविलेला, 
२ अतिखादाड. 

अघोडी स्थी० एका खेळाचें नांव. 

अधोपरी [ सं० अर्ध £उपारे ] क्रि> वि० 
जन्मापासून नव्हे; नंतर; नवथर. 

अधोपी वि० मागें भघुपा पहा. 

अघोरी वि० १ खादाढ. २ चिडखोर. ३ 
चंचल, अधीर. ४ जो कांहीं युप्त ठेवं शकत नाहा 
असा; ढिल्या जिभेचा 

अधोला [ स॑० अर्थ ] स्थी० दोन करांचे 
अथवा अर्ध्या पायलीचें माप. 

अध्ययन [ सं० अधि 4-अयन ( इऱजाणें ) ] 


"न० १ शिकणे, पाठ करणें; पढणें (विशेषत: वेद), 


२ जं पाठ केलेलें किं० पढलेल असेल तें. ३ अध्या- 
पन, अध्ययन, यजन, याजन, दान आणि प्राति- 


यह, हा जा ब्राह्मणांची पटकमे त्यांतांल दसर. &- 


आल वि० अभ्यासी; वाचनाची, शिकण्याची 
वगैरे गोडी असलेला 

अध्यवसाय [ सं ० आधि --अव :-सो (छेदणें)] 
यु० २ प्रयत्न, परिश्रम, उद्योग. २ निश्चय, निर्णय 
३ अंगीकार. ४ आकलन. ५ ज्ञान. ६ तत्परता, 
दक्षता, नेट. 

अध्यवासेत [ सं०] वि १ आकलन केलेले 
२ निश्वयानें ठरविलेले. २ अंगीकारले. ४ प्रयत्न 
केलेलें, 

अध्यन [ सं० अधि--अशन (खाणे )] न० 
१ आति खाणें. २ पूवा खाळल पचनों पडग्या पूर्वी 
आणखी खाणें 

अध्यस्त [सं० आध :-असू (फॅकणे)] वि० १ 
बर ठोंवेलेढे. २ चुकानें किं० अज्ञानाने गरहीत 

ी-$ 


४९ 


| स्थ्री०, 


अध्याहार 


धरलेले [के० विश्वसिलेलें. उ० त्यानें शिंपीवर रुपें 


अध्यस्त केलें 
अध्यक्ष [स ० आधि--आक्षि (डोळा) ] 


। पु० २ मुख्य; नेता; शास्ता; पुढारी, २ आधि- 


कारी. जसें, संभाध्यक्षरसभेचा नेता, श्यास्ता. 
सेनाध्यक्षन्सेनेचा शास्ता. मामाध्यक्ष, न्याया- 
ध्यक्ष, ३०.२ साक्षी. ४ इधर. 

अध्यात्म [ सं आधि 5 आत्मन्‌ ( आत्मा )] 
न० २ सर्वात श्रेष्ठ आणि कांही विकार न 
पावणारें असें जे परम अक्षर तें ब्रह्म, आणि र्जावाच्या 
रूपानें प्रकट होणारा जो त्याचाच भाव तें. 
( भगवद्रीता अध्याय ८ छोक ३ पहा. ) २ 
ब्रह्मज्ञान. ३ मन. ४ देह. ५ ब्रह्म, 8 - विद्या 
-ज्ञान न० नम्हविद्या; ब्रम्हज्ञान, उपान- 
पदांनीं शिकविलेली विदा . वेदान्त .-योग पुठत्राह्य 
सृष्टोंतून मन काहून तें आत्मध्यानी लीन करणें 
-रामायण न ०रामकथेत प्रसंगोपात्त जीवात्मा आणि 
परमात्मा यांच्या स्वरूपांविषयो वगैरे ज्यांत चर्चा 
केली आहे असें रामायण. 

अध्यात्मिक [ स॑० ] वि० अध्यात्माविष- 
यांचें; ब्रह्मज्ञानासंबं्धा . 

अध्यापक [ सं० अधि इ (जाणें) ] पु० 
शिक्षक; आचायय, गुरु ( विषशत: धामेंक अंथांचा) . 

अध्यापन [ स॑०] न० १ ब्राम्हणाच्या पट्क- 
मोपैका एक. ( अध्ययन पहा ). २ ज्ञानदान, 
शिकविणे, (विषजत: धार्मिक यंथांचें); 

अध्याय [ सं० ] पु० १ ग्रंथाचा एक परि- 
च्छेद किंवा प्रकरण. उ० भगवद्रीतेचे अठरा 
अध्याय आहेत. २ पठण, शिक्षण, वाचन. ३ 
पठणाला, शिक्षणाला , वगैरे युक्त काल.(अन'्याय 


। शब्द पुढें पहा ). 


अध्य़ाव् [ सं? ] पु० १ चुकीने किंवा 
अज्ञानाने एखाद्या गोष्टींच्या ठायीं भलत्याच गोष्टींचा 
आरोप करणें, जसें दोरीला सपं समजगें हा अभ्यास 
होय . ( वेदान्तांत ' ) मिथ्यारोष; मिथ्याग्रह, २ 
परम ध्यान. ३ अभ्यास. ४ नेदिध्यास 

अध्य़ाहार [स॑० आध--आ--हृ] पु० 2 विष- 
यानुसंधानानें मूळांत नसतां जो एकादा शब्द वगेरे 
वाक्‍यपूरणार्थ वा विचारपूरणार्थ घेतलेला असतो 
किंवा ध्यावा लागतां तो. २ हा असा घेतलेला 


अधध्यादत 


शब्द वाक्यांत यथास्थानो घालण 
अध्याहृत [ लॅ० ] वि मूळात नत खत्हा पण 
विषवाच्या क्रिंग्वाक्याच्या पूततसाठा जा शवा वगैर 
वाक्यांत घाळून अर्थ करावा लागतो ता ( टाव्ह ) 


अध्रुव [खं असयुव ( शाद्त ) वि? 
आनिश्चित; चंचल: अद्याच्वत; श्रणभ सुर - 


अध्वर [ सै० ] पु० ९ यग. २ आठ वर्सपॅक 
दसरा. &-कांड न? शतपथ त्राद्ाणाताल यज्नकांट 
-मामांला स्त्री» पूव मामाला 

अध्वर्यु [खं०] पु० 2 यज्ञांताल एक कात्वन 
(त्याचीं कार्मे जमीन माजण ,वादवा वर्णे ,पार्णा आण 
आज्रेकार्ठे आणणें, आश्रि पेटाविर्णे आहात देण, ४०) 
होत, उद्गात, अध्वर्य आणि वद्वान्‌, दे वर्शांतील चार 
क्रत्विज्‌ होत. २ यजुवेंद.२ यजुवद पठण करणारा 
ब्राह्मण. ४ म्होरक्या , अध्यक्ष, नेता, वालक , पुढार! 

वा [ सं० ] पु०रस्ता, माग. > अध्व्या- 

वरचा वि काल श्रॉमंत होऊन आज़ प्रातष्ठा 
क्रिंवा दिमाख मिरावणारा . 

अनकळित वि० ! 
1 ज्ञाने० !. 

अनंकप्रृष्ट.( सं०अ 
पुवेज सुट्या पत्रांवर ग्रेथ [लहात. ह्या पत्तांच्या 
गणतीचा अंक तें पत्राच्या दुसऱ्या बाजूस बालात 
ज्या बाजूवर पत्राचा अक नसे तिला अनंकपृष्ट अस 
नांव असे, आगि ज्या बाजूवर पत्चाचा अक अस 
तिला सांकपूट़ असें म्हाणत असत 

अनंकुश्टा [स॑० अ अभावा्थक अंकुठा ] वि८ 
१ स्वैरवतनी; अनावर. २ नियम न पाळणारा; 
ज्याच्यावर तावा चालत नाहों किंवा चालवितां 
येत नाहीं असा; वोशिस्त; स्वच्छंदी. ३ काव्यरस- 
हानि होऊ नये म्हणून व्याकरणाचे वगेरे नियम 
कधीं कधीं न पाळले तरी चालतील हा जो 
कवींचा विदोषं हक्क त्याचा अधिकारी ( कावे ); 
निरंकुश . 


उयडरवराहत; शठटा. 


अन :- अक--पृष्ठ ] आपल' 


. उ० शब्दक्ास्र हें खरोखर अनंतपार आहे.” 


अनंग [ सं? अ, अन्‌*-अग (देह ) ] पु० | 


म ;कामेदेव . २ | निराकार ब्रह्म. 1 ज्ञान? !. 

क्वांडा स्त्री” रातिविलासं 
प्रणयपत्रिका यं 
ु सो [ सं०अ अभावार्थक--आशन्नि ] वि० 
र न ठेवणारा; निरानि. २ ज्याच्या 


अनंतर 


जटरांतील आम्नि मैंद आहे असा . &अनामिदग्ध वि” 
ज्थाला विधिवक्त आम्न ढऊन ति [वर जाळला नाह 
असा , 
अनघ [ सं? अ-अध (पाप ) ] 
दोपरहित , निष्पाप, २ निमल; शु&. २ 
४ दुःवराडित 
अनघड वि० ) 
भनत्न. 1 ज्ञाने० ( 
अनंत | सखं० नाहो अंत ज्याला ] वि» ? 
विरकालिक: शाशत; अमयोद; असंख्यात, २ 
ठा, काल, आणि वस्तु, द्या पारच्छ्दांना विर- 
हित. 1 ज्ञाने (. पु०९ श्रांविणणूय नाव २ 
ठोपनाग. ३ वासुकी सप. ४ टेण्णा. '“ वलराम - 
६ श्रवण नक्षत्र. ७ अनंतचतुर्दशांच्या 
दिवशी चवदा गाठोंचा जो रश्मी दारा पूजा 
करून उजव्या दंडाला वांबतात तो. ८ कानात 
घालावयाचा एक दागिना. ९ एक प्रकारच 
कूळ; देवांच्या आकाडासंचरणाचा मार्ग र 
७ अगतात्या झम घगोलेते.. गल 
पु० संमुद्रांताल एकर प्रकारचा मासा -चतुदशा 
स््री2 भाद्रपद शाऊपक्षांतील चौदावा द्वित 
_तगर स्त्री? अनंताचे फूल. -तृतीया स््रां 
पद , मागशीप आणि वेक्याख, या 
तील शळपक्षांतील ज्या तृतीया र्‍्यांपैकॉ अहीवी 
अफाट 


-देव पु श्रीशोप.- पार वि? अमयौोद क्री 
श्् 


सुदर . 


अवघड. अनणु वि अणहून 


»ठ 


स्री 2 पूर्वी अनंतभट्ट म्हणून कोणी विद्वान नळी 
ब्राह्मण हाऊन गेला; त्याणें लिहिलेल्या एका यथा. 
नांव. २ ज्ञानाची बंगेरे पोकळ आण ढरखाऊ 
भपका. इ० ( अन्व्थक क्रियापद «. 
धृमेरावणे ) ). -मूल पु० ण्क औपधी वनरस्पा्त 
(शारिका).- साक्ष पु०(गणितांत) अनंत सख्या 
-वात पु० वनुर्वीतासारखा डोक्याचा णक 
स्त्री? चवदा दोरे एकत्र वळून केलेली क्ट री, 
न० वर -चतुदेशी पहा. त्या दिवसाच व्रत .- 
स्त्री जिला शेवट नाहो अशी अंकांची 
अनंतर [ सं० अ, अन्‌--अंतर ] क्रि? प 
खंड न पडूं देतां; पाठीमागन तावडतोब.. टा 
१ ज्याच्या आंत कांढा नाही असें. २ नंतर * 
जवळचा , लगटून असलेला. ४ पाठोपाठचा 


अनंती ष्‌ 
नाळ... 


अनंती स्त्री5 स्रियांच्या 
वांधण्योची रेशमी दारा. 

अनंदक [सं०] वि> 2 सुख न लागूं देणारा 
किंवा न नाद देणारा. २ नांदण्यास किं० राहण्यास 
अयोग्य ( घर, भ॒तांखेतांमुळें ). 

अनद्यतन [ सं० ] अद्यतन [दवस म्हणजे चालूं 
दिवस नव्हे तो. ( अतीत रात्रीचा पश्चार्ध आणे 
आगा रात्रीचा पूवार्थ यांनां साहत जो दिवस तो 
अथतन; त्याहून भिन्न कालाचा जो तो अनधतन 
दिवस ). & -भूत पु० संस्कृतांतील एक प्रकारचा 
भूतकाळ. 

अनधघिकारी [सं० अ, अनू--अधिकाररा ] 
वि० हक्क, आपरिकार, दर्जा, पात्रता, इ० नसलेला 
मनुष्य. 

अनध्याय [ सं० ] पु० १ शिक्षण, पठण, 
वाचन, वगैरेंत व्यत्यय, थांबणूक ,इ० , २ ज्या काली 
किं० दिवशीं शिक्षण इ० वंद ठेवलें नातें, किंवा 
ठेवणें डाचित आहे,तो काल [कें० दिवस; सणवार. 

अननं [अन्न या शब्दापासून स्वेर घटना ] 
न० खाणें, जेवणें. ( हा शब्द फक्त पुढील म्हणींतच 
आढळतो ) आघीं अननं मग तननं आर्धा पोट- 
भर खाणें आणि मग गाणें वगैरे. 

अननस [ हिं० ] पु० १ एक प्रकारचें फळ. 
२ या फळाचें झाढ. 

अनन्य [ सं० अ, अन्‌--अन्य ( दुसरा )] 
वि० १ निराळा नव्हे तो; तोच. २ एकनिष्ठ, 
परम, निस्सीम. & -गाति, -गातिक 'वि० अन्य 
गात ह्म मार्ग, आधार, युक्ते, साहाय्य, आश्रय, 
वगेरे नसलेला .-चित्त, - मानस वि० चित्ताच्या 9 
मनाच्या, वगैरे सर्व शक्ति ज्यानें एकाच 
ध्येयाकडे ल्गावेल्या आहेत असा. उ० शकुन्तला 
अनन्थमानसा होत्साती दुष्यन्ताचें चिन्तन करीत 
होती. - भाव पु०निस्सीम किं० परम भक्ति किं० 
निष्ठा,कळकळ,आस्था .-विषय वि०१ एकाचेंच.२ 
एकच ध्येय ज्याचें आहे असा; एकनिष्ठ .-चृत्ति वि० 
१ एकाच विषयांत लीन असलेला, २ पूर्ण अवधान 
असलेला .(-चित्त हा शब्द पहा) .-चेद्यं चि इतरांस 
न कळण्याजोगा. - शरण वि० ज्याला दुसऱ्या 
कोणाचा [किं० कशाचा आधार ,आश्रय , किं० >का 

नाहो असा. -शासन वि० सावंभोम; दुसर्‍या 


डाव्या हातांत 


१) 


अनस 


कोणाचाही आंकेत नसलेला .-साघारण »-सामान्य 
वि० दुसऱ्या कोणासही सामान्य किंवा साधारण 
। नसलेला; दुसऱ्या कोणाच्याहा संबंधानें सत्य नस- 
लेला. उ० प्रभुरामचंद्राचें शोर्य , पैर्य, एकपर्त्नात्व , 
३० युण अनन्यसाधारण होते. 
अनन्वय [ सं० अ, अन्‌--अन्वय ] पु० १ 
संत्रंधरहितता; असवेद्धता. २ एक अर्थालंकार. 
जेव्हां एकाथा वस्तूचें वर्णन करावयाचें अततें, 
आणि त्या वस्तूचे ठायों जो गुण आहे तो दुसऱ्या 
। कोणऱ्याही वस्तूचे ठायो नाहो ,असा आभेप्राय व्यक्त 
करावयाचा असतो, तेव्हां त्या वस्तूसारवी तीच, 
असत एकवाक्यात्मक विधान केलेले असतें तेव्हां 
हा अलंकार होतो. उ० रामरावणांचें युद्ध राम- 
रावणांच्या युद्धासारखेंच . 
अनन्वित [ सं० ] वि० १ असंवद्ध; संबंधर- 
हित. २ भलतेच, वेताल,रास्त नव्हे अलें,अयोग्य , 
( कृत्य, वर्तन इ०). 
अनपॉयिनी वि० | १ नाश न पावणारी. २ 
अपाय न करणारी. 1 ज्ञाने० !. 
अनपेस्षित [सं० अ, अन्‌--अपोक्षित ] वि० 
ज्याची अपेक्षा, अनुमान, संकल्प, इच्छ, गरज, 
इ० नाहीं अला. क्रि वि० अपेक्षा, अनुमान, 
संकल्प , इत्यादि नसतां; अकाल्पत रीत्या ;अकस्मात्‌. 
अनभम्न [ अशुद्ध समास; सं० अ -- भम 
( मोडलेले )] वि० अनभ्यस्त; न मुरलेला; अपक्; 
कच्चा. 
अनभिज्ञ [सं० अ, अन्‌ --अभिज्ञ-जाणता] 
वि० अज्ञानी; विनमाहीतगार; अपारोचित . 
अनभ्यस्त [ सं० अ--अभ्यस्त[पढलेला ] 
वि० न शिकलेला; नंवशिक्का; अपरिचित;अभ्यात 
क़ें० सराव वगैरे नसलेला. 
अनभ्यास [सं० अ--अभ्यास] पु० पाठांतर , 
शिक्षा, वगैरेंचा अभाव, उणीव, किं० कमतरता, 
इ०. & अनभ्यासी वि० पठण,शेक्षा, अभ्यास , 
वगैरे नसलेला किं० न करणारा . 
अनम [सं० अ--नभून्य्नमन करणें] वि० जो 
ब्राह्मणवर दुसऱ्यांस नमन करीत नाही, व दुस- 
र्‍यांनीं नमन केळें असतां त्यांस आशीवीद देतो 
असा; उलट नमस्कार न करितां आश्शीवीद देणारा 
ब्राह्मण. 


अनमान 


अनमान [ सं० अनुमान ह्याचें अपक्रष्ट 
आणि चुकीच्या अथ,नं याजण्यांत थेणार पण लढ 
झालेले ख्य] न० दुल्दय, निष्काळजीपणा , उपक्षा , 
वेपर्वाडे, औंदासिन्य , ( क्रिय्रापद ' करण ? ). ९9 
-'बपक्रा, (-धबका ) पु० अंदाज, अजमास 
अटकळ. याचे “अनमानवधत्रक्र्यानं? ह रूप 1वदाप 


रूढ आहे. विधिवत 
अनमानणे स० क्रि उपेश्षिणो; बॅपवाशन 
किंतु ठेवन, कि० कचरत ( कांदा काम ) करण 
अनमानीक वि० ८ उदार्सांन, ब्रफिकार 
आस्थाविराहत , बेपवाइक. २ दुकास्पद, अस्पष्ट . 


अनमारनात वि० दुटप्पी, अस्पष्ट, अस्वच्छ. 
( कारभार, भापण ६० ). 
अनय [ सखै० अ अभावा्थक्सननव ] पु० 2 
अन्याय, अर्नाति, दुर्वतन. २ कपट. ३ पाप. वि 
अन्यायी , अनीतिमान , दर्वर्तनी , पार्पी. 
अनर [ हिं० अनार ] स्त्री०0, न० १ रामफ- 
कळाचें झाड. २ रामफळ . 
अनरसा [ हिं० अंदरसा ] पु० ८ तांदुळाचे 
पीठ, गूळ, वगैरेंचे तळून तयार केलेलें ए्क उंची 
खाद्य. २ एक प्रकारचे कापड. 
अनगळ [सख० अ--अर्गला (अडकाठी)] वि० 
अडकाठी , दडयण , दाव , नियंत्रणा , वगैरे नसलेला 
किंवा वगैरेंनी विरहित; स्वैर, बेताल; स्वच्छंद; 
स्छेच्छाचारी ; प्रतिवंवराहित . 
अनगैळी [ म० ज्याला अगला नाहीं तो; 
अनगेळ पहा. ] स्त्री” (कवितेंत ) सेर, स्वच्छ- 
न्दीपणाच्य[, किं० वेताळ, खोड्या, आचरण, 
वतन, इ०. 
अन्घ ,अनर्ष्ये [स॑० अ अभावार्थक--अर्ध अर्ध्य 
(मल्य) ] वि० विनमोल , अमोलिक , अमूल्य , श्रेष्ठ 
अनथ [ सै? अ--अर्थ ] पु० १ आपात्ते 
मोठें संकट. २ कहर; आकांत; गोंधळ. ( क्रि० 
< सांडगे ? ).३ हाहाकार. ४ जो खरा किं० योग्य 
अर्थ नव्हे तो अर्थ;भलताच किं० विपरीत अर्थ. 
अथाचा अनश्रे करणें २ एकाद्या गोर्टीचा विपर्यास 
करण, २ ववत्याचा उद्दिष्ट अर्थ मनांत न घेतां 
त्याच्या भाषणाचा भलताच अर्थ करणें 
सगळ जु वि० २ निरर्थक. २ अर्थशून्य 
पु १ अभि. २ अस्नीची 


। - 


अनवलोभन 


देवता. ३ जठराझि. ४ आप, धुत्र, सोम, वर [के ० 
धव, आनेल, अनल, प्रत्यूप, प्रभास, द्या ८ वसर 
पकी सहावा. & कामानल पु० मदनरूपा आथ. 
शोकानल पु० शाकरूपा आभ्नर. 

अनलख | सं०८ अ अभावबाथक स अल्स 
( आळा ) ] वि० 2 आळशी नसलेला; उयोगा; 
कामसू , मद्नती: आस्थाळ.२ (ए्याथा कामा) दक्ष. 

अनटप [ ख० अ, अन्‌ ।- अल ( थोड )] वि? 


। पुष्कळ, फार. 


अनवकाश [ सं० अ:-अवकाद ( जागा ) |] 
2 प्रसंग, संथी, जागा, सोय, सवड, प्रवेश , 
शिरकाव, फरसत ,पोकळी, वगेरे नसळला. २ ची 
जल्री किं० गरज नसलेळे,३ जं बरोबर लागं पडत 
नाही असे( विधान वगैरे ). ४ पूर्ण व्याप्त; पूण- 
पणें मरलेले. 

अनवलछिक्ञ वि | अखंड; अकुंठित. 
ज्ञाने०:. 

अनवट पु चां्दाच्या धागऱ्या लावलेली पाया- 
व्या अंगय्रयांत धालावयाची आंगठी . 

अनवठी [ सं० हनु-म० वाटी ] स्त्री० 
हनुवर्टी. 

अनवणी [ म० अ ( नाही )--वहाण ( पाद” 
ताण विश्व ज्याला) ] पायांत जोडा ,बाहाणा , वगैर 
कॉणत्य़ाही जातीचे पादलाण नसळेळा; नागव्या 
पायांचा. 

अनवद्य [ सं० अ, अनू--अवद्य-निध] वि० 
अदूपणीय; निर्दोष; ज्यांत उगे काढावयाला यत्कि- 
चित्‌ जागा नाहा असें. उ० दाकन्तळेची अंगयष्टि 
अनवध होता 

अनवधान [सं० अ, अनू--अववान (लक्ष्य) 
न० १ लय नसणे.२ दुलंक््य; बेफिकिरी . &अन- 
वघानी वि० ल्प नसलेला; बेफिकीर; आपल्या 
कामाकडे दुलंक्ष्य करणारा 

अनवरत [सं०अ अनू--अवरत ( थांब्रलेले ) ] 
वि० ज्याला थांब्रणूक नाहो असें; साततिक; नल 
चालू. असलल; संततचें. क्रि वि० नित्य; संतत; 
थाबणूक , खंड, वगेरे न पडतां. 

अनवल स्त्री० रामफळाचें झाड. 

अनवलें न० रामफळ. 

अनवलोभन [ खं० ] न० गर्भधारणेपासज्ञ 


| 


अनवखर 


अनागगम्य 


तिसऱ्या माहेन्यांत शुद्धीकरणा्थ करावयाचा एक 
विधि. 

अनवसर [ सं० अ. अनू--अवसर ( संधि, 
जागा, फुरसत ) ] वि० » अवकादा, फुर- 
संत, [्के० विश्रान्ते ० नसलेला; उद्योगरत. २ 
भलत्याच वेळो उपास्थत झालेला; अयोग्यकालीन . 
पु० 2 विश्रान्तिराहितता . २ अयोग्यकालीनता. २३ 
! दुष्काळ; संकट. 1 ज्ञाने० !. 

अनवल्तित [ ल० अ, अनू -- अव -- सित 
कापलेला)] वि० 2 न संपलेले. २ न ठरावेलेले. 

अनवासेतता स्त्री० न संपलेपणाची स्थिति, 

अनवस्था [ सं० अ, अन्‌ --अवस्था (स्थाति)] 
स्त्री: 2 अस्वस्थपणा; अक्यांतता; अस्थिरपणा; 
जाचचगुकीची स्थिति. २ अडचणीची स्थाति. 
अनथे; घोटाळा .' ३ ज्याच्यांतून सुट्का होणें नाहो 
असा प्रसंग, ४ जोपासनेंत हयगय, आवाळ. 
( मुलांची वगैरे ). ५ आनोाश्वततेची स्थिति. ६ 
अनिर्णय . 
_ अनव[ [ अ० अनवाअ > आश्चर्यकारक ] 
वि० अप्रतिम; पूर्वी न पाहिलेले, न ऐेकिलेलें, 
न चाखिलेले, न अनुभविलेलें; अपूर्व. उ० आजची 
कथा, वासुंदी, व्याख्यान, गाणें, ० अनवा झालें. 
७ अनवा अपरूप वि० नवीन व चमत्कारिक: 
अपूर्व व आश्चयंकारक; नवलाईचें व विस्मयकारक . 

अनवा [ सं० अन्वय ] पु० कच्चा बर्थ; 
घाईंनें व मुख्य सुद्यांचेंच लिहिलेल किं ० केलेले टिपण . 

अनवाणा, अनवाणीं, अनवाहाणीं [ म० 
अ वाहूगा ] वि० पायांत वाहाणा वगैरे पादत्राण 
नलल्ला . क्रे० वि० पायांत वाहाणा वगैरे कांही 
पादललाण न घालतां. नागव्या पायांनी. & अनवाणां 
काशीकर पु० २ पायांत कांहोही पादताण न घालतां 
आपण काशीस पार्यो जाऊन आलों आहों अशी 
वढाई-॥क०दिमाख मिरविणारा , २ (यावरून) अट्टल 
सादा, भामटा, लफंगा, 

अनशन [ सं० अ--अशन ( खाणें ) ] न० 
उपवास ( क्रियापद “ करणें, ? « होणें ?), & 
अनशें पोटीं, अनदावे पोटी, अनशिळें 
पोटो, अनशा पोटीं, अनशशोय पोटा, अनसाळें 
पोटी क्रि० वि० कांहीं खालेलें नसतां;पोट कामें 
असतां ( सकाळच्या प्रहर्रा वेगेर ). उ० अनदो- 


| 


पोर्टी पाणी प्यालास तर नळ फुगतील. 

अनद्रूद, अनशुद्ध [सं० अन्नशुद्धि] भोजनाचे 
सर्व पदार्थ ताटांत वाहून झाल्या- 
वर शेवटों तूप वाढतात. हें तूप वाढल्याशिवाय 
अन्न खावयाला योग्य होत नाहो, ह्या तुपाला 
“. अन्नशाद्ष ?? म्हणतात. अपभ्रष्ट रूपें अनशूद , 
अनशध. 

अनश्रुत [ स०्अ--श्रत; हेंगाडी घटना ] वि० 
१ न ऐकलेले; अश्वुतपूर्व; अपूर्व, २ ज्यानें ऐकलें 
नाही अत्ता. 

अनश्वर [ सं० अ--नशवर ( नादावन्त ) ] 
वि० नाशवंत नाहां असें; चिरकालेक; शाधत. 

अनसूट [सं० अनुच्छिष्ट यापासूत्त अपभ्रष्ट रूप ] 
वि० १ चव न घेतलेले; न वापरलेले; न चाललेले; 
( खाद्य वगैरे ). २ ज्याला आपल्या वांटणीचा हिस्सा 
अझून मिळाला नाहीं असा. २ ज्यानें रातेसुखो- 
पभोग अनुभविला नाहां असा ( पुरुष किं० खी ). 

अनसूट न० २ पुरुष मेल्यानंतर जो पहिला 
भाद्रपद महिना येईल त्याच्या कृष्णपक्षांत त्या पुरु- 
पाला पिंड देण्याचा धामिक विधि. २ वपंश्राद्वाच्या 
आधला दिवस. [ वि० मत्सरराहत. 

अनसूय ,अनस्रूयक [सं० अ--असूया(मत्सर) ] 

अनसूया [ खं० ] स्त्री० १ मत्सररहितता. २ 
मत्सरराहेत जी ती. ३ आल्तिपत्नी. 

अनहित [ सं० अ--हित ( कल्याण ) रूढ 
अशुद्ध समास .] न० तोटा , नुकसान .२ अकल्याण. 

अनःतर [ सं० अ, अनू--अक्षर] वि० अशि- 
क्षित; अडाणी; निरक्षर; असंस्कृत. 

अनागत [ सं० अ, अन्‌ --आगत ( आलेलें )] 
वि० न आलेला; भविष्यकालीन, आगामे. न० 
भविष्य काळ. & -चिंता स्त्री आगा गोष्टींबद्दल 
काळजी किं० चिंता करणें; पुढच्या करितां तरतूद 
करणें. -विधातां वि० २९ भविष्यकालीन गोष्टी- 
बद्दल आगाऊ तरतुद करणारा. २ दूरदर्श, धोरणी . 

अनागम_[ सं० अ, अन्‌--आगम (येणें ) ] 
वि० अनादिकालापासून आस्तत्वांत असलेला; 
अव्याहत चालत आलेला; दस्तऐवज नसलेला (हक्क, 
जमिनीचा ताबा, वगैरे ). 

अनागम्य [ खं० अ, अनू--आगम्य ( येण्या- 
जोगा, मिळण्याजोगा ) ]वि० दुरापास्त; मिळा?- 
ण्यास कठिण; दुष्प्राप्य . 


अनमान [| सं० अनुमान ह्याचे अपक्रष्ट 
आणि चुकीच्या अथ'नें योजण्यांत येणारे पण ख्ढ 
झालेळें ख्य] न० दुलंदैगर , निष्काळजीपणा , उपेक्षा , 
वेपर्वाडे, औदासिन्य, ( क्रिव्रापद * करणें ) ). & 
-धपक्रा, (-धव्रका ) पु० अंदाज, अजमास 
अटकळ. याचे “अनमानधत्रक्ष्यानें' हॅ रूप विठोप 
रूढ आहे 
अनमानणें स० क्रि उपेश्चिगे; वेपवार्डईर्ने, 
किंतृ ठेवून, किं ० कचरत ( कांही काम ) करणें. 
अनमानीक वि० 2 उदार्सांन, ब्रेफिकीर; 
आस्थाविराहत , बरेपबीहेक . २ दोकास्पद., अस्पष्ट . 
अनमानांत वि० दुटप्पा, अस्पष्ट, अस्वच्छ. 
( कारभार, भापण ० ). 
अनय [ सं० अ अभावार्थक--नव ] पु० 2 
अन्याय, अनीति, दुर्वर्तन. २ कपट. ३ पाप. वि? 
अन्यायी , अनीतेमान, दर्वतनी , पार्पी. 
अनर [ हिं० अनार ] स्त्री०, न० १ रामफ- 
कळाचें झाड. २ रामफळ. 
अनरसा [ हिं० अदरसा ] पु०८ ८ तांदुळाचे 
पीठ, गूळ , वगैरेंचे तळन तयार केलेलें एक उंची 
खाद्य. २ एक प्रकारचं कापड. 
अनर्गळ [सै० अ--अर्गला (अडकाठी)] वि० 
अडकाठी , दडपण , दाव , नियंत्रणा, बगैरे नसलेला 
किंवा वगैरेंनी विराहित; स्वैर, बेताल; स्वच्छंद; 
स्छेच्छाचारी ; प्रतिवंवराहित . 
अनगेळी [ म? ज्याला अर्गला नाहीं तो; 
अनर्गळ पहा. ] स्त्री> (कवितेंत ) खैर, स्वच्छ- 
न्दीपणाच्या, किं० वेताळ, खोड्या, आचरण, 
वर्तन, इ०. 
अन्घे,अनर्घ्य़ [सं० अ अभावार्थक--अर्ध अर्घ्य 
(मूल्य) ] वि व्रिनमोल, अमोलिक , अमूल्य , श्रेष्ठ 
अनर्थ [ स० अ-अर्थ ] पु० १ आपात्त; 
मोठें संकट. २ कहर; आकांत; गोंधळ. ( क्रि० 
मांडगें ? ).३ हाहाकार. ४ जो खरा किं० योग्य 
अथ नव्हे तो अर्थ;भलळताच रकिं० विपरीत अर्थ. & 
अथाचा अनशथ्चे करणें 2 एकाद्या गोष्टींचा विपर्यास 
तळ... ऱ् कहजाचा उद्दिष्ट अर्थ मनांत न घेतां 
ळल त भलताच अर्थ करणें | 
अनल [ सै व वि० २ निरर्थक. २ अर्थशून्य . 
पु० १ अशि. २ अस्नीची 


ला 
ह. 


अनवलोभन 


देवता. २ जठरामझ. ४ आप, धुत्र, सोम, वर ॥क० 
घव, आनेल, अनल, प्रत्यूप, प्रभास, प्या ८ वर्स: 
पॅका सहावा. & कामानल पु० भरनरूपा आझ्न. 
शोकानल पु शाकरूपी आम. 

अनलस | सं०८ अ अभावाथक -- अल्स 
( भाळी ) | वि० १ आळशी नसलेला: उयोगा; 
कामसू , मेडनती; आस्थाळ.२ (ए्वाथा कामा) दक्ष. 

अनटप [ सॅ० अ, अनू -अल4 ( थोड )] वि० 
पुष्कळ, फार. 

अनवकाशा [ सं० अ:-अवकाडा ( जागा ) ] 
वि २ प्रसंग, संवी, जागा, सोय, सवड, प्रवेश, 
शिरकाव, फरसत ,पोकळी, वगेरे नसळला. २ ची 
जलश्री रकि० गरज नसलेडे,३ ज॑ बरोबर लागं पडत 
नाही अर्ला( विधान वगैरे ). ४ पूर्ण व्याप्त; पूण- 
पूण भरतल्ल 

अनवाच्छन्न [4० | अखंड 
ज्ञाने? रे 

अनवट पु० चांदांच्या धागऱ्या लावलेली पाया- 
च्या अंगऱ्यांत घालावयाची आंगठी . 

अनवठी [ सं० हनु£-म० वाटी ] स्त्री 
हनुवर्टी. 

अनवणी [ म० अ ( नाही )--वहाण ( पाद- 
ल्ाण विशोव ज्पराला)] पायांत जोडा ,बाहाणा , वगैरे 
कॉणत्याही जातीचे पादलाण नसलेला; नागव्या 
पायांचा . 

अनवद्य [ सं० अ, अन्‌--अवद्य-<निंथ] व्रि० 
अदूपणीय; निर्दोष; ज्य़ांत उगे काढावयाला यात्क- 
चित्‌ जागा नाहो असें. उ० शाकन्तळेची अंगयष्टर 
अनवध होतां 

अनवघान [ल॑० अ, अनू--अवधान (लक्ष्य) ] 
न० ९ लय नसण.२ दुलक्ष्य; बाफकिरी. &अन- 
बघानी वि० ल्प नसलेला कौर: आपल्य 
कामाकडे दुलंक्ष्य करणारा कणा मान 


अनवरत [स० अ, अनू_]-अवरत ( थांब्रलेले )] 
० ज्वाला थात्रणूक नाहो असें; साततिक: निलय 


चालू. असल; संततचें. क्रि० वि नित्य: सतत 
थाबणूक , खंड वगर॑ न पडतां 


अनवल स्थ्चा० रामफळाचें झाड. 
अनवले न० रामफळ. 
अनवलोभन [ सं० ] न० गर्भधारणेपासून 


अकुंठित. 1 


अनवसर कि 


तिसऱ्या माहिन्यांत शुद्धीकरणार्थ करावयाचा एक 
विधि. 
अनवसर [ सं० अ, अनू--अवसर ( संधि, 
जागा, फुरसत ) ] वि० ? अवकाश, फुर- 
संत, ॥क० विश्रारन्ने ३८ नसलेला; उद्योगरत. २ 
भलत्याच वेळो उपास्थत झालेला; अयोग्यकालीन 
पु० 2 विश्रान्तिराहितता . २ अयोग्यकालीनता. ३ 
| दुष्काळ; संकट. 1 ज्ञाने० !. 
अनवसित [ स० अ, अन्‌ -- अव :- सित 
कापल्ला)] वि० 2 न संपलेल, २ न टरावेलेले. 
अनवासेतता स्त्री० न तंपलेपणाची स्थिति. 
अनवस्था [ सं० अ, अन्‌ --अवस्था (स्थात)] 
स्त्री” १ अस्वस्थपणा; अश्यांतता; अस्थिरपणा; 
जाजगुकीची स्थिति. २ अडचणीची स्थाते. 
अनथं; घोटाळा .' ३ ज्याच्यांतून सुटका होणें नाहो 
असा प्रसंग. ४ जोपासनेंत हयगय, आवाळ. 
( मुलांची वगैरे ). ५: आनोार्श्वततेची स्थिति. ६ 
अनिर्णय . 
अनवा [ अ० अनवाअ >< आश्चर्यकारक ] 
वि अप्रातेम; पूवी न पाहिलेले, न ऐेकिलेलें, 
न चाखिलेले, न अनुभविलेलें; अपूर्व, उ० आजची 
कथा, बासुंदी, व्याख्यान, गाणें, इ० अनवा झालें. 
२$अनवा अपरूप वि० नवीन व चमत्कारिक: 
अपूर्व व आश्चर्यकारक; नवलाईचें व विस्मयकारक. 
अनवा [ सं० अन्वय ] पु० कच्चा खर्डा; 
घाईंनें व मुख्य सुथांचेंच लिहिलेले किं० केलेलें टिपण , 
अनवाणा, अनवाणीं, अनवाहाणीं [ म० 
अ-- वाहगा ] वि० पायांत वाहाणा वगैरे पादत्राण 
नसलेला . क्रि वि० पायांत वाहाणा वगैरे कांहीं 
पाढलाण न घालतां. नागव्या पायांनो. & अनवाणी 
काशीकर पु० २ पायांत कांहोंही पादताग न घालतां 
आपण काशीस पायो जाऊन आलों आहों अशी 
वढाई-]क ०दिमाख मिरविणारा , २( यावरून) अट्टल 
सादा , भामटा , लफंगा, 
अनश्शन [ सं० अ--अशन ( खाणें ) ] न० 
उपवास ( क्रियापद “ करणें, ? होणें! ). & 
अनक्शे पोटीं अ अनाव पोटीं, अनशिळें 
पोटो, अनश्ापोटीं, अनशोय पोटा, अनसोळें 
पोटी क्रि० वि० कांहीं खाळेलें नसतां;पोट (कामें 
असतां ( सकाळ'च्या प्रहरी वेंगेर ). उ० अनरो- 


अनागम्य 


पोटो पाणी प्यालास तर नळ फुगतील. 
अनश्रूद, अनझुद्ध [सं० अननघुद्धि] भोजनाचे 
सर्व पदार्थ ताटांत वाहून झाल्या- 
वर शेवटी तूप वाढतात. हें तूप वाढल्याशिवाय 
अन्न खावयाला योग्य होत नाहो. ह्या तुपाला 
“- अन्नशाद्धे ? म्हणतात. अपन्रष्ट रूपें अनशद , 
अनशूध. 
अनधुत [ स॑०्अ--श्रत; हेंगाडी घटना ] वि? 
१ न ऐकल्लें; अश्वुतपूरव; अपूर्व. २ ज्यानें ऐकले 
नाहो असा. 
अनश्धर [ सं० अ--नभधर ( नाशवन्त ) |] 
वि० नाशवंत नाहां असें; चिरकाल्क; शाश्वत. 
अनसूट [सं० अनुच्छिष्ट यापासून अपभ्रष्ट रूप] 
वि० १ चव न घेतलेले; न वापरलेले; न चाललेले; 
( खाद्य वगेरे ). २ ज्याला आपल्या वांटणीचा हिस्सा 
अझून मिळाला नाहीं असा. २ ज्यानें रातसुखो- 
पभोग अनुभाविला नाहो असा ( पुरुष किं० सी). 
अनसूट न० २ पुरुष मेल्यानंतर जो पहिला 
भाद्रपद महिना येईल त्याच्या छुष्णपक्षांत त्या पुरु- 
पाहा पिंड देण्याचा धामिक विधि. २ वपंश्राद्वाच्या 
आधला दिवस. [ वि० मत्सरराहत. 
अनसूय,अनस्ूयक [सं० अ--अस्या(मत्सर) ] 
अनसूया [ खं० ] स्त्री० १ सत्सररहितता. २ 
मत्सरराहित जी ती. ३ आअलिपत्नी. 
अनहित [| सं० अ--हित ( कल्याण ) रूढ 
अशुद्ध समास .] न० तोटा , नुकसान .२ अकल्याण, 
अन£्तर [ खं० अ, अनू--अक्षर] वि० अशि- 
क्षित; अडाणी; निरक्षर; असंस्छेत . व 
अनागत [ सं० अ, अन्‌ आगत ( आलेले )] 
वि० न आलेला; भविष्यकालीन, आगामे. न? 
भविष्य काळ. & -चिंता स्री आगामे गोष्टांबदल 
काळजी किं० चिंता करणें; पुढच्या करितां तरतूद 
करणें. -विघातां वि० ९ भविष्यकालीन गोष्टी- 
वद्दल आगाऊ तरतुद करणारा. २ दूरदर्शी, धोरणी. 
अनागम [ सं? अ, अन्‌--आगम ( येणें नं 
वि० अनादिकालापासून आरस्तत्वांत असल्ला ; 
अन्याहत चालत आलेला; दस्तणेबज नसलेला (हक्क, 
जमिनीचा ताबा, वगैरे ). व 
अनागम्य [ सं० अ, अन्‌--आगम्य ( येण्या- 
जोगा, मिळण्याजोगा ) ]वि० दुरापास्त; मिळारि- 
ण्यास कठिण; दुष्प्राप्य . 


4 


अनागांदी 


अनागोंदी [ का० आनेगुडीन्हत्तीच्या फिर- 
ण्याची जागा] वि० भपकेंदार , अव्यवस्थित , ताळ- 
तंत्र नसलेला ( कारभार, जमाखचे, व्यवस्था, 2० 
ना 2 विद्येषपण लावतात. ) टीप-आमचे “' मराठी 
भाषेचे वावप्रचार, म्हणी, ४०१) हे पुस्तक पहा. 

अनाघात क्रि वि सामान्य [० नेहेमाच्या 
मर्यादेहून किं० पार्रभाणाहून फारच अधिक. 
१९१० साला अनाघात पाऊस पडला. 

अनाचार [ सं० ] पु० निवमवाद्य वर्तन; स्वॅर 
वागणूक . दुराचरण .& अना'चारी वि ८नियमवाद्य , 
स्वैर वर्तन करणारा ( खाण्यांत , पिण्यांत , वगैर ); 
स्वैर वागणुकीचा; दुराचरणी . 

अनाठायी [ म० अ--ठाय (जागा ) ] क्रि० 
पवि० भलत्याच ठिकाणीं; अपाली; निरर्थक र्किवा 
व्यर्थ होईल अद्या तन्हेने; अयोग्य रीत्या . 

अनाड वि० ; अज्ञानी, मूख. 1 तुका ० (. 


उठ 


021 अनामिक 
अनादि [ से० नाहो आदि (आरंभ) ज्याला ] 
वि ०८ ज्याला उगम किंवा आरंभ नाही प्रला; सात- 


अनाडी [ सं०' अज्ञानी चे विक्रत ल्प ] 


वि अडाणी; मूर्ख; अकुदाळ. 
अनातप [से०्अ, अनू--आतप (उन्ह) ] 
त्रयायुक्त; थंड; शॉतळ. [ खोटे. 
अनात्मक [ सँ० अ--आक्तमा ]वि० अद्यावत, 
अनात्मवर्ग पु०! मायाकार्य;जग;जड समुदाय . 
1 ज्ञाने०!. 
अनात्मा [ सखं० अ, अन्‌ --आत्मा |] पु० आत्मा 
नव्हे तो म्हणजे देद. & अनात्मज्ञ वि० मूर्ख. 
अनात्मेवानू. वि? दंद्रियेनियमहशम्य.  अना- 
त्मसंपक्ष वि० १ घुदधिडीन. २ इंद्रिये न र्जिकिलेला . 
अनाथ [स० अ ( नाहीं )--नाथ ( स्वामी, 
सहाय ) ज्याला] वि० निराश्रित; पोरका, दुवळा , 
गरीव , असहाय, दीन. & -बंधु वि० असहाय 
लोकांचा वाली; आश्रवदाता .-प्रेत न० विनवारश्ी 
प्रेत. -सभा स्त्री० भिकारखाना. 
अनादर [ खं० अ, अनू--आद्र ( संमान ) ] 
पु० १२ अवज्ञा, धिक्कार, तिरस्कार, अवहेलना, २ 
अव्हेर, अप्रतिय्रह. &-बुद्धि स्त्री ०-ओदार्सान्य; 
फिकॉरी. २ तिरस्काराची भावना . 
र रण [ सं० ] न० अवहेलना ,तिरस्कार , 
चिक्कार भो शै 
अवदेशण .स० ] स० क्रि अव्देरिणे, 
क अवमानिणे , तुच लेखणे. 


निक. ज्याला आरंभ, उत्पात्त, ४०८ नाही. असा 
(इश्वर , माया २०). २ ज्याच्या आरंभकालाचा थांग 
लागत नाही असा(ग्रंथ ४०) .९७-सिद्ध वि० पूवापर 
चाळं असलेलें, स्थापित झालेळे,रूढ , कि० प्रचालित 
इ०, - सोयरा पु० सवांचा सवेकाळीन वधु म्ह? 
इश्वर. अनाद्यनंत वि० ज्याला आदि म्ह 
आर॑भ नाहीं व अंत म्ह> शेवट नाही असा; पूर्वा- 
पर चालत आलला; ।॥चबरकाल्क,. 

अनादिबनजर न० पुपकळ 
माजून राहिलेले रान. 

अनाद्दत [ सं० अ, अन्‌ :- आटत ( आदारि- 
ळेळा ) ] वि अवसानळेला ; अब्डेरिलला; झिटका- 
रिळेला; विककारलेला . 

अनानस [ हिं०८ अननास | पु८ १ अननसा- 
च्या फळाचें झाड. २ अननसाचे फळ. 

अनाम [ स० नाहो नाम ( नांव ) ज्याला ] 
वि० नामरहित ( इंश्रर ). , 

अनामत [ अ० अमानत | स्त्री> ८ ठेव; 
गहाण म्हणून दुसऱ्याज़वळ ठेवळेली वस्तु ( दागिना 
जमीन, वगेरे ). २ चोपडात केवळ नोंदून ठेवलेली 
पण जमेच्या किंवा खचाच्या सदरांत मांडलेली नाही 
अशी रकम; हिदोबांत न दाखविलेली रकम. क्रि० 
वि० १ जद्याच्या तशाच स्थितांत . उपयोगांत क्रं ० 
उपभोगांत न आणतां. २नस्प्दीतां, न ढवावितां, 
न हालांवेतां. २ विभाग र्कै० वाटप न करतां. 
&9 अनामतवही स्त्री” कायम विल्हेस न लावतां 


केवळ स्मरणार्थ टांचन ठेवलेल्या रकमा मांडावयाची 
चोपडी, 


अनामय [ख० अ ( नाहीं ) :- आमय (रोग)] 
वि० १ नीरोगी; सुद्रढ; सशक्त, निकोप. २ दु:घ- 
राहित. ३ रोंगानुत्पादक. न० १ नौरोगीपणा; 
खट्डता , सशक्तता, २ घुशाली; क्षेम; कुशल. 
अनामेक. [ सं० अ :- नापन्‌ -- इक 
( प्रत्यय )] वि० 2 ज्याचें नांव घेणें युक्त नाहीं 
असा. २ महार, मांग, चांभार, वगैरे जातीर्ताल 
माणूस. २ ज्यानें आपलें नांव गुप्त ठेवलें आहे अत्ता . 


४ ज्यांत लिहिणार।च्या वगैरे नांवाचा उलेख नाहो 
असें ( पुस्तक इ० ), 


दिवलांयासून 


अनामिका 


अनामिका [ सं० अ_-नामन्‌ इक ] खी० 
मधले बोट व करांयालि यांच्यामधील वोट, - ज्यांत 
आपण आंगठी घालतो. 

अनायक[सै० अ *-नायक(नेता ,पुढारी ) ]वि० 


लष 


आनेल्य 


विवाहाची मर्यादा नसून त्या या वावतीत स्वतंत्र 
व अनावृत्त होत्या . ( गौतारहस्य ). 
अनावृात्ति [ सं० अ, अन्‌ :आवृत्ते ( परत 


! येणें ) ] ९ परत न येणें. २ मोश्च. 


2 नेता, शास्ता, कती , वरे ज्याला नाहो अता. 
. स्त्री० अवर्षण; पावसाचा अभाव. 


(राज्यकारभार , सेसार , ०) ;अंदाधुंदीचा ;बेबंदशा- 


हीचा. & अनायकी स्त्री ० वेवंदशाही; अव्यवस्था . । 


अनायत्त [सं० अ, अनू 4-आयत्त (स्वाधीन) ] 
वि ० परस्वाधीन नाहो असें; स्वतेत्ष; दुसऱ्याची 
नियंत्रणा , हुकमत , वगैरे नसलेला; स्वावबी . 
अनायास [सं०अ,अन्‌-आयास]पु०आयास, 
क, यातायात , दगदग ,वंगेरंंचा अभाव; सुलभता; 
सौकर्य, 8 अनायासे, अनायासाने त्रात, दगदग, 
चगैरे न होतां किंवा पडतां; सहजासहजी,सौकयांनें. 
अनार [ हिं० अनार ] न०, पु० १ डाळिं- 
बाचें झाड. २ डाळेंबाचें फळ. & अनारदाणी 
वि० १ ढाळेंब्राच्या दाण्यांसारखे छाप वगैरे 
ज्याच्यावर नक्षीसाठ उठविले आहेत असें (कापड). 
२ डाळित्री रंगाचे. 
अनारसा मागें अनरसा पहा. 
अनारिसा [ सं० अन्यारशर्‍्च्दुसऱ्या सारखा] 
२ भिन्न प्रकारचा किं० जाताचा. २ विलक्षण , 
विवित्र. ३ भलता. ४ वेगळा. [ ज्ञाने० !. 
अना्त॑ वि० ! सुखी; निरिच्छ, वैराग्यशील. 
अनार्य [ सं० अ,अन्‌-आर्य ] वि० असभ्य; 
गांवढळ; हीन; नीच.पु० जो आर्य नव्हे तो ,-शर, 
म्लेंच्छ,इ०. २ असभ्य; गांवढळ चालीरीतींचा . 
अनावड [ म? अ4-आवड ] स्त्री० अभि- 
रुचि, गोडी, आवड, प्रेम , इत्यादोंचा अभाव. 
अनावर [ म? अ--आवर ] वि० बेफाम; 
आवरतां येण्यास अशक्य किं० कठिण; बेलगामी. 
अनावस्था मागे अनवस्था पहा. ल्याचें हें 
अपभ्रष्ट रूप. [ णाच्या क्वाति. 
अनावळी स्त्री ० अर्वाळी; खोड्या, टारगटप- 
अनावृत [ सं० अ, अन्‌ )-आवृत ( झाक- 
लेले) ] वि० १ न झाकलेले; उघडें.२ सर्व लोकांत 
लाहीर होईल अशा रीर्तांचें. 
अनावृत्त [ स॑० अ, अन्‌ आवृत्त ( परत 
झालेला ) ] वि० ९ परत न आलेला. २ मर्यादा, 
नियंत्रणा , वगैरेंनी अबडध, ३० पूवकालों स्त्रियांस 


अनावृष्टि [सं० अ, अन्‌--आदृष्टे (वर्षाव) ] 


अनाश्रय, अनाश्रित [से० अ,अन्‌ 1-आध्रंय; 
अ, अन्‌ 4-आंग्रित ] वि० ज्याला आग्रय, आधार, 
वरे नाहीं असा; निराश्रित; अनाथ. 

अनास्थ [ सं० अ, अन्‌ 9आस्यथा (काळजी) ] 
वि आस्थारहित; निष्काळजी; हल्गजीं किं० 
दुलंक्ष्य करणारा . 

अनास्था [ स॑० अ, अन्‌ 4 आस्था ( काळजी , 
कळकळ ) ] स्त्री १ निष्काळजीपणा; वेपवोई; 
हलगजींपणा; दु्लंक््य, २ हेळसांड. 

अनाहत पु० ! योगसाधनानें दश नादांचा 
“वाने ऐकूं येतो तो; अनुहत असाही शब्द आहे. 
1 ज्ञाने”. भनाहतचक्र न० हृदयकमळ. १. 

अनाहार [ स॑० अ, अन्‌ * आहार ( खाणें )] 
पु० उपवास ,अनशन . & अनाहारी वि० उपवासी; 
ज्यानें कांहीं खालें नाहीं असा. 

अनाहूत [ सं० अ, अन्‌ --आहूत ( बोला- 
विलेला ) ] वि १ न बोलाविलेला; न पाचारे- 
लेला; आयुंतक . २ अनपेक्षित . 

अनिगा [ म० अ (अभावार्थक) फा ०निगाह 
( काळजी )] स्त्री० अनास्था, आबाळ, हेळतांड. 

अनिग्‌त, अनिगुती स्त्री० निष्काळजीपणा, 
दुलंक्ष्य, हलगजींपणा . 

आनिेच्छा [सॅ० अ ,अनू इच्छा] स्ी०इच्छेचा 
किं० वासनेचा अभाव; निरिच्छता; नाषघुपी; 
असंमाति. ९७- प्राड्ध न? आपली किं० दुसर्‍या 
कोणाची इच्छा नसतां आपणाला जी दैवगाति अनु- 
भवावी लागते ती. दुसऱ्याच्या इच्छेने जी दैवगति 
अनभवावी लागते ती ८6६ परेच्छा प्रारब्ध ? १. 
आपल्याच इच्छेने जी दैवगाते अनभवावी लागते 
ती “। स्वेच्छा प्रारब्ध * > 

अनित्य [सै०अ नित्य ( चिरस्थायी )] 
वि० १ चेचल;न्वर. २ प्रसंगविशेषोंच करावयाचें 
( कर्म किं० विधि ). 


आनंदित 


अनिंदित [ सॅ० अ- निंदित ( दूपिलेला ) ] 
वि? अदृषित. क 

अनिंद्य [ सै० ] निंदिण्यास, दोप देण्यास, 
क्ॅ० नावें ठेवण्यास, अयोग्य; निंदेला अपातल. 

अनिर्णय [ खे० अ-- निर्णय(निकाल,निश्वय)] 
पु० आनोश्चितता; संदेद्ात्मक म्थाति. वि० ज्याचा 
निकाल अद्यापि लागला नाहीं असा 

अनिर्णात [सं० अ - निणांत (निश्चित) ] वि० 
ज्याचा अद्याप निकाल लागला नाहो असा 

भअनिमेप [| सं० श्र अभावार्थक ५- निमंप 
( डोळे मिटणे ) ] वि० १ डोळे न मिटणारा, न 
मिचक्रावणारा (परमेश्वर, मत्स्य, ४० ). २ ज्याची 
उघडझाप थांबली आहे असा ( नेत ). ३2 जागल्क. 
क्रि> वि2 डोळ्यांत तेळ घाळून; जागल्कतेनें; 
नितान्त दक्षतेने 

अनियंत [ सं? अ ( नाहो ) -- नियत ( ठर- 
त्ल ) ] वि० न ठरल्लं; न ठरविलेले; अनिश्चित 

आर्नेयम [ख० अ (नाहो) -- नियम (ठराव) ] 
पु० ८ नियम, क्रम, शिस्त, वगैरेचा अभाव 
आनयंत्रितता . ३ त्रेशिस्तपणा; अनिश्चितता. वि 
अनिय्रमित वि ८ वेशिस्त; क्रम वगरेस सोडून 
असलेला. २ वक्तशीर नसलेला. 

अनियम्य [ स? अ( नाहीं ) -- नियम्य 
( आटोक्यांत ठेवण्याजोगा ) ] 
नियंत्रणा , तावा , वगैरे चालत नाहो असा; अदम्य; 
जो आटोक्यांत ठेवतां येत नाहीं असा. 

अनिर्वचनीय्र, अनिवांच्य [ सं० अ-- ने: 
-- वचनीय, वाच्य ( सांगण्याजोगें ) ] वि० २? 
ज्याचें वर्णन करतां येत नाहां असें, अवर्णनीय 
( त्रम्ह ). २ ज्याचा निदशी करूं नये असें ( वाईट 
भाषण , गोष्ट ,ड० ), 3 जें सांगण्यासारग्ये नाहीं सॅ 
४ जं पूणपण सांगता यण डोकय नाहा अस 

अनिवाह | सं० अ-- निर्वाह ( कार्यांची 
साह किं० समापरि.) पु० 2 अपूति; अपूर्णता. २ 
आनाश्वेतता . ३ टंचाई, उणीव ( आर्थिक ). ४ 
ज्याला तोंड नाहो किं० उपाय नाहीं असा ( पेंच, 
अस्थात, इ० ) 


जानवांह्य [्‌ सं० 
नण्याजाग 
ाक० 


ण 


वि 


अ--नवाह्य ( संदोस 
गं ) ] चि० चालविण्यास पूण करण्यास , 
3४ ढकल्ण्यास, कठिण असें ( काम वगैरे ) 


प्» 


कगेळ्ळनळळन्ळ 


ऱ् अनीन 
अनिल [ सं० | पु० 2 वायु. मुख्य वायु 
सात कल्पिले आहेत. आवह, निवद, उद्ददद, संवह, 


३ अष्ट 


प 


विवह, प्रवद्द, पारेवाह. २ वायूची देवता. 
वरयपैकॉ एक. ४ वात ( त्रिदोपांपैका एक ). 
अनिलात्मजञ पु० १ भीम. २ हनुमान. 

आनेवार [ सं० अनिवार्य पासून ] बि० 2 
ज्याचें निवारण करतां येणें दाक्य नाहो. असें, 
अफाट; आतेदायित. 

अनिवार्य [ सॅ अ: निवार्य ( निवारण्या- 
जोगा ) ] वि० 2 ज्याचे निवारण करतां येत 
नाहो असे. २ जे आटोक्‍्यांत कि० नियंत्रणेंत 
ठेवतां येत नाहो असें 

आंनाश्वत [ ल॑०अ (नाहा ) - नाश्वत ( ठर- 


नै 
४ 


. ल) ] वि० मुक्रर न केलेलं; अनिर्णांत; न ठर- 


: ताबह; अपशकुनी; 
* स्त्री 2 डच्छेविर्ध असळेली गोष्ट 


ज्याच्यावर प ठी री पॅ 
२ भल्त्याच म्हणजे चुकीच्या नियमा ,वाजयाशी , 


विलेलें; डळमळीत; संदिग्ध, 

अनिष्ठ [ खं० अ, अनू-डष्ट ( इच्छिल्लि ) ] 
वि? ८ आप्रिय, न रुचणारें, २ प्रतिकूल; आहि- 
दुःखकारक. न० १ अपदाकूने ; 
इच्छेच्या , हिताच्या, वगैरे उलट अस- 
२ दुदेव. ३ अपघात, & अनिष्टापत्ति 
घडून येणे, 
ज़ व्हावयास नको ते होणे, ३ जे (सिड करावयाचें 
नाहो तेंच सिद्ध होणें ( न्यायशास्त्रांत ). 
अनिष्टप्रसंग पु०2 वाईट किं० अहितावह प्रसंग. 


वाईट गोष्ट ; 
लली गोष्ट. 


न्‌ 


वनैरे संवंथ जोडणे. अनिष्टापात पु० दुदेवी, अप- 


: शकुनी, किं० अहितकारक गोष्ट घडून येणें, 


अनिप्पक्न [ सं) अ ( नाहो )-- निष्पन्न 
( उत्पन्न झालेळें ) ] वि० 2 न संपलेलं, अर्धवट 
स्थतांत असलळ. २ अपक्ष, २ अनिणींत; सिद्ध 
न॑ झालेलें 

अनीक [ सं० ] पु०, नळ्पैन्य, २ युद्ध, ३ 
समूह , कोणत्याही पदाथोची खव मोटी संख्या. 
६७ अनीकस्थ पु० योद्धा 

अनीकिनाी [ सं० ]स्त्री० सेना 

अनांते [ सं अ( वाइट )-- नाते] स्त्री 
१ दुवेतन, दुराचार, २ अन्याय . ३ व्यभिचार 
पाप, ५ असभ्यपणा 

अनांन | अ० अनान ] स्त्री लगामाच्यद् 
धावण्या | | था 1क० वाद्या 


अनीश*बरवाद्‌ 


७ अनुगम 


अनीश्वरवाद [ सं० अन्‌--इंश्वर--वाद ] इर 

नाहो असें मत किंवा प्रतिपादन. 
 अलु [ सं० ] अ० २ नामांना ,क्रियापदांना , 

वगेरंना हा उपसर्ग लाविल्यानं ज अनक राब्द सिड 
होतात त्यांत याचे अर्थ * मागे, ! “०च्या प्रमाणे, 
८ 5च्या पेक्षां हलकें, गोण, ' “ ०च्याल्ह, 
प्रात, * “प्रत्येक! वगरे होतात .हे तरव शब्द स्वतंत्र 
रौत्या कोशांत दिले आहेत. | २ दुसरें. २ मुळांच; 
किंचित्‌ देखील. 1 तुका० !. 

अनुकंपा [ सं ० अनु--कंपू-न-आ ( प्रव )] 
स्थ्ी “द्या, द्रव, कोव. 

अनुकरण [ सं० ] न० १ च्या प्रमाणें 
करणें;० ची प्रांतिांत करणें:०चा कित्ता गिरावेणें; 
नक्कल; २ अनुरूपता. & - घातु पु० एखाद्या 
क्रियेचा जो आवाज होतो तदनुरूप ज्याचा 
उच्चार आहे असें क्रियापद, जसें, घडपडणें, 
८ चििरिचिरणें, ? “ कुरकुरणे, । ३०. 
_वाचक, - शब्द पु० एकाथा क्रियेच्या ये 
आवाजाची उच्चारांत प्रातिक्षाते आणून घडावेलेला 
शब्द, जसें,“सळसळ ,' “सपासप , “ताडताड, इ०. 

अनुकर्ष [ सं० अनु ( मागून )--कर्ष ( कृषूनन्‌ 
ओंढणें)] पु० १ ओढोत आणणें, आकर्षण. २ मंतानें 
बोलावणे. ३ युक्त कालावधि उल्टून गेल्या- 
नंतर एखाद्या (धामिक वगेरे) कायीची सिद्धि, किं० 
पूर्तता. ( याच्या उलट अपक्ष ). २ (व्या०) 
पूर्वांच्या नियमांतील शब्द घेणे. 

अनुकल्प [ सं० अनु ( मागून )नंकल्प 
( छपून्न्करणें ) ] पु० २१ प्रथम सांगितलेली गोष्ट 
शक्य नसेल तर दुसरी अमुक करा अशी जी. यश” 
यागादि कर्मात सवलत देतात ता. उ० यव नस- 
ल्यास तांदूळ वापरा; येथें यव हा प्रथमकल्प, ब 
तांदूळ हा अनुकल्प, २ गोणपक्ष , अनिवांहपक्ष- 

अनुंकार [ खं ० असुनऱ्कार ( झरकरणें ) ] 
पु० अनुकरण , नर्कल. | आकार. 1 ज्ञाने० (. 


> 


]री वि० १ अनुकरण करणारा . च्या 


प्रमाणें काते करणारा. २ च्या सट्टश किंवा 

०शां अनुरूप री र व 
अनुकार्य [ स॑० ] ज्याच अनुकरण किं० 

सकळ करतां येईल किं करणें योग्य आहे असा. 
अनुकूल [ सं० अनु-कूल ( तट ); तटाला 


अनुसरून ] वि० १ फार्यदशशार ,हितकर , हितावह... 
र. ठच्वा बाजूला), 9च्या कलाचा; अनुरूप: 
( प्रतिकूल याच्या उलट ). ३ ० चें पाठबळ 
असलेला क] सहजसा'व्य. पु० एकनिष्ठ पाते. न०- 
शक्यता किं० परिस्थितीची अनुरूपता, ३०. ३०. 
आपल्याला अनुकूल झालें तर आपण काशीयाला 
करून येऊं. 

अनुकृति [ सं० अनुन'काते ] खी? 
१ अनुकरण, प्रातिक्ाति. २ वेंडावण. 

अनुक्रम [ सं० ] पु० १ परंपरा, त्रम. २ 
पद्धाते. ३ पुस्तकादिकांची अनुक्रमागेका. ४ दोन 
किं० अधिक श्रेणोताल पदार्थांची (म्ह० क्रामिकांची )' 
कांहा विष्ट सरणीनें सांगड घालणें. उ० राम, 
लक्ष्मण , भरत आणि शत्रुघ्न, यांच्या अनुक्रमें साता; 
उामेळा ,मांडवी , आणे श्वेतकीति , ह्या वायका होत्या. 

अनुक्रमणिका [सं०] स्री एकाचा पुस्तकां- 
ताळ वरे विषयांची ते ज्या क्रमानें पुस्तकांत 
निरूपिलेळे असर्ताल त्या क्रमाप्रमाणें मांडणी , रचना ,. 
रकिं० नोंद 

अनुक्रमणें स० क्रि० ? ०च्या मागें जाणें, 
अनुसरणें. २ एकाथा कायीस प्रारंभ करणें. ३ 
एकापुढें एक याप्रमाणें क्रमवाररीनें लिहणे, मांडणें,. 
गणणें, वगैरे. 

अनुक्रांत [ सं० ] वि० यथाक्रम ज्याची 
मांडणी, रचना, ३० केली आहे असें. 

अनुक्रोश [ सं० ] पु० दया, करुणा, कोंव. 
उ० कामदेवा , मजवर तुझा अनुक्रोश कांरेनाहो 

अनुगत [ सं० अनु ( मागून ) -- गत 
गेलेला ) ] वि० १ ०च्या मागें गेलेले, लागलेले, 
किं० अमलेलें;अनुसरलेलें.२ ०शॉ अनुरूप असलेलें. 
युक्त, तहित. ४ व्याप्त, पूणा. & -धसमं पु० पदा- 
थांच्या ठायो असतोच असतो असा घुण किं० धर्म. 

अनुगाते [ सं० ] खी० ९ मागें जाणें, अनु- 
सरणें, २ अनुकरण, ३ रुकार; सं॑माते.  अका- 
मानुगति स्थी० मनाविरूंद दिलेला शकार र्वै० 
संमति. व 
अनुगम [ सं० अनु (मागून) नग्प (जाणे) ] 

७ १ मागें जाणें, मागोमाग जाण, अनुसरणें. २ 

समजणे, ध्यानांत घेणे, लक्ष्यांत आणणें; एकाद्या 
विषयाची साकल्येंकरून क्षानावाति. ३ अनुमरण, 


अनुगमन 


अनुगमन ( स॑ं० अन ( मागून )-"गमन 
जाणें) ] न० 2 मागे जाणें; अनुचरण.२ अनुमरण, 
सती जार्णे. 
अनुगवीन [ सं० अनु (मागून)--गो (गायी , 
छज्ी, इ०) ]पु० युराखी (गायी वगेरे राग्वणारा ). 
अनुगामी [सं० अन्‌ (मागून ) 1-गभ. (जाणे) | 
यु० वि८, अनुगामिनी स्त्री: वि० ८ मागें 
जाणारा-री; ८च्या मताप्रमाणे वागणारा-री.. २ 
यारिचारक, सेवक. २ भक्त, ४ सोंबर्ता . '५ साहाय्य 
करणारा. क 
अनुगुण[सं०अनु--युण(लारख्या युणांचा ) ]वि० 
१ समानद्यील; समयुणी; अनुरूप; अनुकूल; लारख 
थर्म असणारे; एकाद्या गोष्टीच्या वगैर स्वभावाशा , 
'वर्मा्शी , जुळणारे किंवा त्यांचा पॅरिपॉप करणारे. 
उउ० अनुयुण वायको मिळाली तर्‌ संसारदाकट सुर- 
ळीत चालतो. २ प्रिय . 
अनुग्रृह्वीत [ सं० अनुग्रह ( बेणे ) | 
.वि० 2 कृपा दर्शविलेला; ज्याच्यावर उपकार केल 
आहेत असा, २ स्वीकारलेला. 
अनुग्रह [ स॑० अनु--्य़ह (धेणे) ] पु०८ 
डया, कपा, उपकार; प्रसन्न होणें. २ विद्यादान, 2 
“अनुरूपता, आनुकृल्य, मदत, जोड. ४ उपकार- 
शीलतेचा संबंध, ५ वेदांतील करा शिकविणे. 
अनुमग्रही [ सं० ] वि० 2 ज्याच्यावर अनुग्रह 
करण्यांत आला आहे असा. २ वेदाच्या कचा इ० 
छिकाविणाऱ्याचा शिष्य. 
अनुग्नाहक [ ०] वि० ९ दया किं० उपकार 
करणारा . २ वेदांतील कचा इ० शिकविणारा . 
अनुग्राह्य [ सं? ] वि० अनुग्रह करून 
'वेण्यास लायक किं ० योग्य. 
अनघडी वि०| एक सारखी .1ज्ञाने०.अनुघडू 
'पु० युप्तपणा. 1 ज्ञा० :. 
अनुचर, अनुचारी [सं० अनु (मागून)--चर्‌ 
.( जाणें ) ] पु० ९ मागें जाणारा,०ची सेवा कर- 
णारा, ०च्या पक्षाचा, सहाय. २ पेवक, नोकर, 
परस्चारक. ३ सोबती. 
अनुचरण, अनुचार [सं०]न? 2 मागें जाणें, 
- २ सेवा, शुश्रपा. 
ल वेत स. न (लात जिरवा 
? अयुक्त, चुकीर्चे, न श्ोभणारं, 


त जॅ 


_ असलेलं 


| 


अनुत्साह 


निंद्य, २ फाजील, जास्त. २ ज्याची संबय नाहं 
असे; नवीन; अपारोचित . 

अनुच्चारणीय [ सं० ] वि० ज्याचा उच्चार 
करूं न असे. 

अनुच्छिष्ट [ खं अ अभावाथंक--डाच्ळिट 
(भक्षिलेढे)] 2 वि०न सेविलेला, न भाक्षलेला, न 
स्पा्शिलेढा .२ उपयोगांत न आणिलेला;न वापरलेला . 
३ अभ्रनष्ट, अस्पृष्ट, ४ ताजे. 

अनुज पु०, अनुजा स्त्री८ [स० अनु (मागून) 
--जन ( उप्तन्न होणें, जन्मगे ) ] धाकटा भाऊ, 
धाकटा बहीण: पाठीवरला भाऊ ,पाठीवरली वर्हाण, 
वि० मागून झालेला ( -रदॉ); मागन जमलेला 
(-जी ); नंतरचा (-ची). 

अनुजीवी [ सं० अनु जीव ( राहाणें, 
जगणें ) ] वि० 2 च्यावर ज्याची उपजीविका 
अवलंबून आहे किंवा चालते असा इसमः चा 
आश्रित, पारचारक, नोकर, भव्य. 

अनुतप्त [ सं० अनु ( मागून )--तप्त ( ताप- 
लेला ) ] पकश्चात्तापारने दग्ध झालेला; पश्चात्ताप 
पावलेला. 

अनुताप [ स० अनु ( मागन) --ताप(दाह) ] 
पु० पश्चात्ताप; केलल्या कृत्याबद्दल वाईट वाटणे, 

अनुतापणें अ० क्रि पश्चातापानें पोळणे; 
सानुताप होणें. 

अनुन्तर [ सं० अ, अनू-उत्तर ] वि० २ 


(> 


: निरुत्तर, ज्य़ास कार्हा उत्तर देतां येत नाहीं किं ० 


द्यावयास जागा नाहीं असा. २ मुख्य; श्रेअ, उत्तम, 
आद्वेतीय; सर्वोत्कृष्ट, न० २ उत्तराचा अभाव; 
मुळींच उत्तर न देणें; अयुक्तिक किं ० प्रश्नास सोडून 
असलल उत्तर. २ पथकरलेलें काम न करणें; कवूल 
केलेल्या कामाची पारपूतेता न करणें. उ० त्मा 
सांगितलेला तर्व कामें मी करीन; ह्यास अनत्तर 
करणार नाहीं. 

अनुत्पात्ते [ सं० अ, अन्‌ )-उत्पात्ति ] स्त्री० 
उत्पन्न न होणें; उत्पत्तिराहतता 

अनुत्पक्न [ खं अ, अन्‌--उत्पन्न ] वि० १ 
उत्पन्न न झालेले. २ न जनलेलें. 
_ अयुत्साह [ सं० अ, अन्‌-उत्साह ] पु० 
औत्सुक्य , शक्ति, जोर , दम, वगैरेंचा अभाव; निरु- 
त्साहीपणा; मंदता. दि० उत्साहराहेत . 


अजनुदर प 


अनुद्र [ सॅ० अ ( नाहो )--ऊर ( पोट ) 
ज्याला ] वि० सडपातळ . 

अनुदात्त सं० अ,अन्‌ 9-उदात्त] पु० उदात्त, 
अन्‌दात्त, आणि स्वरित, असे जे वेदाचे तीन स्वर 
आहेत त्यांपैकी एक; हा खाला म्हणण्याचा स्वर 
असतो. 

अनुदार [ ० अ अनू--उदार ] वि? स्वार्थी; 
छुपण; कोऱ्या मनाचा. 

अनुदित [सं० अ, अन्‌ 4-उत्‌नन्इत (गेलेला)] 
वि०१ न उच्चारलेला, अपारैस्फुट.२ न उगवलेला. 
>2 नसलेला. 

अनु/देन,अनुदिनीं [ल॑० अन 4-दिन (दिवत)] 
क्रे2 वि० प्रत्यही , प्रत्येक दिवशी. 
 अन्द्धेश [ सं० ] पु० पूर्वी येऊन गेलेल्या 
नियमाचा किंवा सूचनेचा चाल गोष्टीस आधार 
म्हणून उल्लेख करणें. २ क्रमानें घेणें. २ सूचना. 
४ हुकूम; आज्ञा. 

अनुदृष्टि [ सं० ] वि० अनुकूल आहे चर्या 
ज्याची असा. स्त्री० स्प्नुकूल चर्या; सकृप सुद्रा 
क्विं अवलोकन. 

अनुद्रुत [ सं० ] वि० प्रतिध्वाने झालेडा 
( शब्द ). न० गाण्यांत मात्रेचा चतुथांश . 

अनुद्ठाह [ सं० अ, अनू-ऱउद्ठाह ( लग्न, 
विवाह ) ] .पु० ब्रह्मचर्य; कौमार्य; विवाहपूर्व 
स्थिति. [ खळतां. 

अनुधार [ सं० अनु-- धारा ] संथपणें; न 

अनुधावन [ सं० अनु-भावन ] न० १ 
«च्या मागें धावणे; पाठलाग. २ शोध; संशोधन; 
बारकाईनें किं० दक्षतेने एखाद्या विषयाची तपासणी 
क़ं० चौकशी करणें. ३ निदिध्यास. ४ शुद्धि किं० 
स्वच्छता करणें. 

अनुध्यास [ सं० अनु-- ध्यास ( चिंतन ) ग] 
पु० परम चिंतन; मनाच्या सर्वे शक्ति एकबद्दन 
केलेले मनन. 

अनुध्वाने [ सं० अनु--ध्वानि (आवाज ) ] 
पु० १ प्रतिथ्वनि. २ सतार वगैरेसारखें तंतुवाद्य 
थांबावेळें असतां त्याच्या तारांतून किंचित्‌ काळ 
निघणारा स्वरकंप . 

अनुनय [ सं० अनु--नय ( नीऱ्य्नेणे ) ]पु० 
२ विज्ञाप; प्रार्थना. २ आदरयुक्त वतन; विनय- 


>>>: 


ह अनुपम 


शील आणि नन्न आचरण; लहानपणा, २ शिक्षा. 
शिस्त; नियमितपणा ( वागणूकाचा ). 

भनुनयी [ सं? ] वि० ६ सभ्य; विनयशील. 
२ विनंर्ता करणारा . 

अनुनासिक [ स॑० नासिकेला अनतरणारा ] 
वि० ज्या वर्णाचा उघार नाकांतून होतो ( तो ). 
डः,ज,ण, न, म, हों अनुनासिक व्यंजने आहेत. 

अनुनीत [ सं०अनु--नीत ] वि० १ विजञा- 
पिलेला ; प्राथिंळेला, २ शांत केलेला , तुष्ट केलेला , 
वळविलेला. २ शिक्षित , शिस्त लावलेला. 

अनुनीति [ स०] सामोपचाराची वर्तनपद्धाते; 
नम्रतेचे बोलणें, वागणें, इ०; अनुनय . 

अनुनायेका [ सं० अनु--नायिका ] स्त्री ० 
उपनांध्रिका; मुख्य नायिकेस अनुषंगभूत असलेले 
नाटकांतील कोरे दुय्यम किंवा गौण स्रीपात्र. 
( सखी, दासी, धात्री, पारिग्राजिका, वगैरे अतनु- 
नायिका होत )- 

अनुपकारी [ सॅ० अ, अन्‌--उपकारी ] वि० 
१ उपकार न करणारा. २ प्रत्युपकार न करणारा. 
३ हित न करणारा किं० न पाहाणारा .४ कुचका- 
माचा; निरुपयोगी ( पदार्थ ). 

अनुपठण [ सं० ] न० ९ युरूनें शिकाविल्या- 
प्रमाणें किं० म्हटल्याप्रमाणे वाचणे किं० म्हणणें. 
२ मागून म्हणणें, 

अनुपपात्ते [ सं० ] खी० १ उपर्जीविकेच्या 
साधनांचा अभाव; दारिद्य, निकृष्टावस्था. २ अनि- 
्ण॑यात्मक वाद कि० समर्थन; आपला पक्ष स्थापित 
करतां येत नाही अशी स्थिति. युक्‍यभाव 
( न्यायांत ). ३० पीन देवदत्त दिवसां जेवत नाही, 
येथें तो रात्रीं जेवतो हें ग्रहीत घेतल्याविना त्याचें 
पीनत्व अनुपपन्न होईल, म्हणजे त्याच्या पीनत्वार्ची 
अनुपपात्ति होते. 

अनुपपन्न [ सं० अ, अनू--उपपन्न (सिड र 
योग्य ) वि० ] ९ जें स्थापित केलेलें नाही असत; 
ज॑ सिड झालें नाहीं असें; ज्याचें समर्थन होत 
नाहीं असें; जें लागूं करतां येत नाहों असें; असं. 
बड; विषयांतरात्मक. २ उपजीविकेच्या साधनांची 
उणीव असलेला; दरिद्री. 

अनुपम [ सॅ०अ, अनू ( नाहो. ) उपमा 
ज्याला ] वि० ज्यास कशाची उपमा देतां येत 


७ 
अनुपमेय 


नाहो असें; आद्वरितीब; संवोत्क्रष्ट: ज्याची न्य्थां 
किं० वरोवरी करतां येत नाही असें. 
अनुपमेय [_ सं० अ, अन --उपमेव ( ज्याची 
वरोवरी करतां येते ते ] वर ““ अनपम !' पहा. 
अनुपम्य वि? | ज्याला उपमा कि? जोड 
नाहों असा. 1 तुका० . 


अनुपयुक्त, अनुपयोगी [ सं” ! वि2 ? 
निरूपयोगी; कामाला किं० उपयोगाला न येणार .२ 


न जमणारे : अननरूप. 

अनुपरोध वि? | 2 निविकार. २ श्रप्रतिवेध, 
२ यथार्थ. 1 ज्ञाने? :. 

अनुपान [ सं० अन्‌ (मागून) --पान( पव ) 
न ०2 औषपधावरोवर किंवा मागून घ्यावयाचे पेय .२ 


मुख्य औषधाला उपकारक ज्या गोष्टा, ( खाये, 


पेये, इ० ) त्यांचा समुश्वय, उ० तुह्याला नसतें 
हें औषध घेऊन फारसा फायदा होणार नाहो. मा 
सांगितलें तें अनुपान पाळा. ३ चाटण्याचा 
ऑपिवे ज्या द्रव पदार्थातून घ्यावयाचा असतात 
तो ( मध वगेरे ). 

अनुपात [सं०] पु० 2 (गाणितांत) त्रेरांशक . 

अनुपाती ( सं० अनपातिन ] वि० अनचर. 

अनुपा्स्थत [खसं०] वि० 2 हजर नसलेला. २ 
जवळ नसलेला. ३ चाळू किं० प्रचलित नसलेला. 
वुडालेला; नष्ट झाळ्ला, वापरण्यांतून गेलेला. ४ 
ताजा नसलेला; मलीन झाळला (विषय , ज्ञान इ०). 

अनुपलदावि [ खं० ] स्त्री० ( न्यायश्ास्त्रांत ) 
प्रत्यक्ष ज्ञान नसणें. 

अनुप्रवेश [सं० ] पु० 2 ०च्या आंत प्रवद्य; 
एका वस्तूर्चे दुसर्रांचे ठायों गमन. २ च्या 
नुसार वर्तन. उ० परकी राजानें पराभव केला 
असतां विदेशगमन वा तदनुप्रवेशा ही नीति आहे. 

अनुप्रास [ सं० ] पु० वाक्यांत व्यंजनांची 
आव्रात्त. उ ““ सांग सागरा सख्या असा कां 
विचलित झालासी ? ?? ( श्ांतावार्ड भिडे ). येथें 
सकाराचा अनुप्रास साधला आहे. अनुप्रासाच चार 
मकार आहेत . छकानुप्रास , दृत्यनप्रास , श्रुत्यनप्रास , 
आण लाटानुप्रास. | 
तिक प्रवाह, अक ); आसक्ति. २ सात- 

तेता; परंपरा. ३ फल, पारे- 


ड्च्छ्- 


अनुभाव 


णाम ( वरा किं० वाइट ). ८ हेतू. ३० अपरा- 
घ्याचा अनवंथ पाहून र्‍्याला दॅड करावा . '५ मुख्या- 
नवयायी , कॅ० अप्रथान गाष्ट;गौ'णांग.६ आनपोगक , 
&च्या वरोबर उद्भवणारा , (व्याध ॥क० पीडा .)३८ 
विषमज्वर मृर्च्छानबंध होत. ७ वंदाज; आप्त, 
संवर्धा, ८ गन्हा, अपराव. ९ प्रयवाय , अडथळा; 
सांसारिक वंधरने, पादा; अडचणी, 2० एखबाथा 
गोष्टींचा भर्भानवेश किं? आग्रह, 22 प्रारंभ, १२ 
पूणाक ब अपूणांक असलेली संख्या. उ० छे या 
सैर्येत ७ या पूणाकाचा व 2 या अपूर्णा- 
काचा अनवंध झाला आहे. १३ (व्या०) 


मळ रूप. ५१४ व्या ) प्रयय इ८ ताल 
लॉपणारे अक्षम. ६७ अनुबंधचतृष्ट्य न? 


यंथाचे जेचार भाग ते,१ विषय म्ह० प्रातपादनाला 
घेतलेली वस्तु २ प्रयोजन द्या त्या प्रतिपादनाचा 
उपयोग, उदेश, आणि फळ: 3 भाषा आणि 
प्रतिपादनारची सरणी: ४ अधिकारा म्ह० त्या 
यंथाच्या अध्ययनाला योग्य माणूस कोण. 

अनुवबंधी [सं०] वि०१० शा संबड, आसक्त; 
साहित 2 पक्त, २ «शा मिश्रि. ३ ८ ने अनंसूत १ 
० च्यावर अवल्वून अलणारे;उ० पूवकमानवर्वी फल 
या जन्मा आपणांस प्राप्त होतें. ४ नित्य, अखंड 

अनुबल [ सं० अन (मागें )असळेलें बल ] न? 
2 पिछार्डाचें सैन्य. २ कुमकीचें सन्य. 

अनुभव [सं०अन्‌(मागून) :-भू (दोणे,असणें)] 
पु० ८ प्रत्यक्षज्ञान;प्रत्यक्ष माहितांने मिळालेले ज्ञान 
(उपजत किंवा ग्रंथपठणादिकांनीं न मिळावलेले). २ 
स्वाद;उपभोग .€$-सेद्ध वि ० प्रत्यक्ष माईतीवरून 
किं० पुराव्यावरून ठरल्ले किं० निप्पन्न झालेलें.-- 
गम्य वि० प्रत्यक्ष ज्ञानानेंच समजणार. उ० ब्रम्ह- 
ज्ञान केवळ अनुभवगम्य होय.अनुभवी ,अनुभविक 


: वि० 2 अनुभव घेतलेला. २ जगाच्या व्यवहारांत 


वगैरे मुरलेला; जगांतील टक्केटोणपे खाऊन शाहाणा 
झालेला. 

अनुभाव [ खं० ] पु 2 तेज, अधिकार; 
भव्यपणा , कांति, शोर्य , वैभव , थोरपणा . २ मनो- 


: गत भावाचे इंद्रियादिद्वारा जें प्रकरीकरण होतें तें. 


उ० कोप हा भाव, भ्रभंग हा त्याचा अनुभाव. 
२ काव्यादिकांर्ताळ रसात्कर्पामुळें आपल्या ठायीं 
ज्या अनुकूल वेदना उत्पन्न होतात त्यांचें आविष्करण 
( हास्थादिद्रारा ). 


अनुभूत 


अनुभूत ( सं८ ] वि० ९ अनभाविलेले; । 


उपभोगिलेल. २ माहीत असलेल; पाराचत 
अनुभाति [ सं” ] स्त्री> १ अनुभव. > 
९ न्यायांत ) प्रत्यक्ष, अनमान, उपमान आणि 
शाब्द, या चार प्रमाणांपासून मिळविलल शान 
अनुमत [ सं० ] न० ८ अनमात रुकार 
संभाति. २ मतेक्यता. वि० १ पर्संत केलल; 
संमाते दर्शाविलले. २ आवडलेल.२३ अनकूल असलेल 


अनुमति [ सं० अनु मन (मनात आणण) ] । 


स्त्री० 2 रुकार, संमाति , परवानर्गा, पत्ता , मता- 
नकुल्य. २ कलाहीनचंद्रवती, शुछचतुदशीवुक्त 


पौणिमातिथि. राजसूय यज्ञांत ह्या तिथाची पूजा ' 


करतात 


अनुमरण [ सं० अन्‌ (मागून) मरण (मरणं)] । 


न० स्वीचे नवऱ्याच्या चितेवर स्वतास जाळून १ण 
अनुमान [ स० ] न० १ तक; ठाऊक अस- 


लेल्या .किं ०दिलेल्या गोटोंवरून निष्पन्न होणार नवान 


शान. २ न्यायशासत्रांतील चार प्रमाणांपंक| दुसर 
( अनुमान म्हणजे लिंगपरामश. हे दान प्रकारच 
असतें: -स्वार्थांनमान व पराथौन॒मान). २ अंदाज 
अजमास: अटकळ:ताढणें. ४ कचर, (अनुमान ह्या 
शाब्दाचें अनमान हें अपभ्रष्ट रूप आहे). ५ (साहित्य 
शास्त्रांत )साधनावरून प्राप्त झालेले साध्याच शान 
साधनावरून साध्यासंत्रंधाने जेथें तर्क केलेला 
असतो तेथें ““ अनमान ” हा अलंकार हाता. ह्या 
चर्वतावर वान्हि असला पाहिजे,कशावरून ;तर त्यावर 
धूम आहे. येथें धूम हें साथन आणि वान्ह ह साध्य 
आहे.उ०वा अंगलीया ,तुझें पुण्य सानें माझेपरी हे दत 
ह्या फळानें | कांतागलिस्थान तें मेळयून तूं भ्रष्ट 
झालेस आतां तिथून ॥ श्याकुं2. ६ ) संकाच 
अनादर. 1 तुका ० !. 8 - 'धपका, -घबक्ता 
यु० निव्वळ तक्र केवळ अजमास. - सिद्ध 
वि० अन्‌मानावरून म्ह० तकानें स्थापत झाल 
[करं० जाणलेलें.अनुमानो वि० तकं करण्यांत (१० 
अटकळ वाधण्यांत कुशल, अनुमानाक्ते स्त्रा० « 
अनमांनावरून केलेल विधान, २ केवळ तकावरून 
केलेळें विधान .३ेलिंगपरामशावरून जे नर्वान ज्ञाना ऱ्वा 
बोध करून देतें त वार्त 
अनुमानणें [ सं०] स० क्रि ९ तक करण; 
अंदाज करणें. २ लिंगपरामशावल्न “न नवाच ज्ञानाच 


आकलन करण, 


दर 


2“.  ॑ ण णे येडे चणणण?णणणणणण22ण २2 


| ( विरक्त 


अनुरणन 


अनुमापक [ सं० ] वि० तर्क करावयाला 
। आधारभूत (गाष्ट ) 
अनुमोाति [ स० ] स्थी० ( न्यायांत ) अन्‌- 
मानाने होणारें ज्ञान, उ० या पवेतावर धूम आहे 
म्हणून तेथें आजि असलाच पाहिज. येथें धूम या 
वस्तूवरून अर्म्ञाचे जे ज्ञान निष्पन्न होतें ती, म्हणजे 
अन्नीच ज्ञान, ही अनाभात 
अनमोदक [ सं० अन -- सुद | वि० अन- 
भोंदन , संमत , कि० रुकार देणारा; पसंती देणारा 
अनुमोदणे स० क्रि -ला रुकार देणें, संमाति 


' दक्यांवण, दुजारा भरणे. २ -ला परवानगा दण 


अनुमोदन [ सॅ॑० ] न० १६ स्कार दुजोरा, 
सैमति, २ परवानगी. २ आनंद, सहानभूति, ३० 
दशविगे. 

अनुयान [ स॑० अनया ( जाणें) ] न० 
मागन जाणे , अनसरण 

अनुयायी [ स० मागून जाता ता 1 वि० 
अनचारी : शिष्य, ०च्या मताप्रमाणे वागणारा 1 
आचरग करणारा: सेवक, परिचारक.२ ०च्या 
पक्षाचा; ०च्या मताचा पुरस्कार करणारा. २ 
०च्या पासून उद्भवणारे; ०च्या पासून पारणामल्य 
निष्पत्ति 

अनुयांग[स०अनु --युज] पु० १ प्रश्नष,चोंकशी 
परीक्षा. २ बोलणें, निदिणे. २ प्रयत्न उद्योग. उ० 


अनयोंगावांचन तिळांपासून तल उलन्न हांत नाढा 


४ ध्यान. ५ टाका, भाध्य 


अनुयोगी [ सॅ० ] वि० १ 
शां संबड. २ प्रश्न विचारणारा 
अनुरक्त [ स॑० अननरज (रंगविणे) ]॥वे० १ 


क 


जोडणारे. २ 


प्रेमायकित : प्रेमबड्ध; उ० वर्संतसेना आयंचारुदत्तावर 


अनरक्त होती.२ ०च्या बद्दल आसाक्ते असलेला 
याच्या उलट ) 
अनुरक्ति [ सं० ] खी० प्रेम, भात अनुराग 
आसाक्तेि , प्रीत 
चुरजक [ ख॑० ] वि० आनेदावेणारा; कर- 
मणूक करणारा; तोपावणारा 
।  अनुरंजन [ स॑०] न० ९ हपविणे, ०ची 
करमणूक करण, तोपावण, २ करमणूक, 
मनोविनोदन 
अनुरणन [ सं० अन्‌ ( मागून ) -रणन 


अनुराति 


४४) 
८ 


अजुद्ासन 


( आवाज करणे ) ]न? 2 प्रतिथ्वाने.२ वाद्य वाज- 
विणें थांबविल्यानंतर त्यांतून कांही क्षण निधणांर 
ध्वानि. ३ वाच्याथांहून भिन्न अथ जो व्यग्याथ तो 
दर्शंविण्याची शब्दादकांची शाक्ति.दिला * व्यंजना ' 
म्हणतात. | । 

अनुराते [सं० अन ( मागन) --रभ. (रमणे ) | 
स्त्री० प्रेम, प्रात, आसाक्ते . शिका 

अनुराग [ सं० अनु--रंज्‌ ( तांबडे करण ) ] 
पु० प्रेम, प्रात, निष्ठा. ( विराग याच्या उल्ट ). 
8 अनुरागी वि ० प्रेम, निष्ठा, मोह, ४० अस- 
ल्ला; प्रेमवद्ध; प्रणयी . 

अनुरा'वा [ सं० अन --(मागून)-- राधा( ए्क 
नक्षत्र म्ट० विद्याखा ) ] स्त्री सत्तावीस जा 
नक्षत्रे त्यांपैँका सतरावे. ते चार ताऱ्यांचे मिळन 
झालेलें आहे. 

अनुरूप [ सं० रूपाला अनसरून किं ० योग्य |] 
वि 2 तुल्य, सद्रशा. २ तेवढा. ३ अनकूल. ४ 
योग्य, साजेसें, शोभणारे. 

अनुरोध [ सै० अन--रुधू ( आडविणे ) ।पु० 
१ वोरण, कल. २ प्रेरक शक्ति. ३ लावून दिळली 
दिशा, सरणि, ३०. ४ विचारांत घेणें. ५ मजी 
संभाळणे, ६ अनसरणें. 

अनुलश्लून [ अनलाक्षणेचपाहाणें, ष्टापुढें 
ठेवणें इ० ] क्रि वि० 2 उद्देशुन, मनांत घेऊन. 
२ ठच्या संवैधानं. २ ०च्या अनरोवानें.  _ 
* जनुलप पु०,अनुलपन न०[ सं०अनु--लिपू 
(चोपडणें).] १ उर्टा, गंध, इ० लावणें. २ तेल, 
उटणें. ३ लेप लावण. ४ ज्याचा लेप लावावयाचा 
तो पदार्थ, र 

अनुलोम [ सखं०अन ( प्रमाणें )-- लोमन्‌ 
( केश ) ] वि० 2 क्रमाला धरून असलेलें, २ 
अनुकूल. क्रि० वि० क्रमाला धरून,शिस्तीनें, योग्य 
सरणीम्रेमाणें. 8 - विलोम वि० कांहां वावरतात 
क्रमाला धरून आणि कांहीं वावतींत क्रमाला सोडून. 
-ण्विवाह पु० वरच्या जातीचा पुरुष आणि 
खाल्च्या जातीची स्त्री यांचा विवाह. 
१ वहातात नमत दय (अत लगहिर 
सार, मतानुसार, वागणे किं ० घेणें; 
कळ. र. ०शौं अनुरूप असणें; ०ला रुकार 
भ्कनांबती. 5 1०) पूर्वागामी सून नियम, विधान, 
"४४ शब्द प्रस्तुतांत लाग करून घेणें. 


अनुवतन [सं०]न०८ मागन जाणें; अनसरण . 
२ आजञावारण; सेवा करणें, 3 नोपावणे. ४ 
संथात. ५ पारणाम. ६ पूवंगामी सलांतील वगरे 
डाब्दादकाच प्रस्तृत प्रसंगी लागे करून घेणे. 

अनुवती [ सं० ] वि २ अनसरणारा: भागे 
असणारा, २ च्या मतानसार वर्तणारा. ३ दा 
अनूप असणारा किं असलळ्ला. ४ आज्ञांकित; 
विश्वासू: उ० भाया अनवार्तनी असावी. 

अनुवाद पु०, अनुवादन न० [ सं० अन 
( मागून) -- बद्‌ (बोलण) ] 2 पुनरुघारण २ स्पष्टी- 
करणार्थ वगेरे तोच मजकूर निराळ्या शब्दांत पण 
अथेद्वाने होऊं न देतां सांगणें [० लिहिणे ,2 पूवा 
ज़ काहा काणी वाळला तेच श्रापणही बोलणे किं 
प्रातिपादणे,दुजोरा देणे, नक्कल.', वायफळ भापण. 

अनुवादर्णे स क्रि 2 ८चा अनवाद करणें. 


२ कोरडी पोपटपंची करणें. 
अनुवात्ते [सं० अन--वृत ( असणें ) ] स्त्री 
१ सेमात देण, पसांत दर्शविणे. २ अनसरण; 


आज्ञाधारण; अनूप वर्तन.३ सेवा .४ अनकरण . "५. 
पुनराव्रात्त; परंपरा चालविणे. ६ संतृष्ट ठेवणें. ७ 
पूवेगामा नियमादिकांतील शाब्द पुन्हा घेणें, 

अनुवेळ [ सं० | क्रि वि८ पुनःपुन्हा; 
वारंवार; णक सारखें; सतत. 

अनुवास पु०८,अनुवासन न०[सं०अनुन-वास्‌ 
(सुगंधित करणें) ] 2 अत्तरे वगैरे लावणें; सुवासित 
करणें. २ उणें. २ पिचकारी. ४ तेल्युक्त वस्ति. 

अनुविद्ध [ सं० अनु--व्यथ्‌॒ ( मारणें, भोक 
पाढणें ) ] वि० १ भोक पाढलेले, २ वेधल्लि. 
२ आच्छादित. ४ व्याप्त; संवद्ध, ५ कोंदण करून 
वसावेलेले; जडावलेळें; खनित. 

अनुव्यवसाय [ सं० अनु--वि--अव--सो 
( छोदेणें ) ] (न्यायांत) प्र्यक्ष ज्ञानाची जाणाव. 

अनुन्याख्यान [ सं० अनु--वि-- आ--ख्या 
( सांगणें ) ] न० मंत्रादिकांचें विवरण; मंत्रादि- 
कांचें अर्थप्रकाशनपर व्याख्यान. 

अनुशासन [ सं० अन--शास. ( सह्या देणें, 
राज्य करणें ) ] न० १ सहा, उपदेश , शिकवण, 
आज्ञा, शिक्षा. २ नियम, कायदा. ३ एखाद्या 
विषयाचें विवरण किं० विवेचन; ऊहापोह. ४ 
नयमादिकांचें विवरण, स्पष्टीकरण. 


अनुद्यास्ता 


अनुशास्ता [ सं० अन्‌--शास,( सहा देणें, 
राज्य करणें ) ] पु० २ नेता ,उपदेष्टा, नियंता. २ 
शासन किं० शिक्षा करणारा; अंमल गाजांवेणारा . 

अनुशीलन [ सं० अन्‌-शील ( सत्कारणें, 
चिंतिर्णे ) ] न० ? आसक्तिपर अभ्यास; काळजी- 
पूर्वक अध्यथन. २ भाक्तपूवंक शुश्रूपा . 

अनुपंग [ सं० अन्‌ :-सेंज्‌ (चिकटणें,जोडणें)] 
पु० 2 साहचर्य, संव्रडता. २ मोश्रेत होणें, मिस- 
ळन जाणें; याति, संबंध, संग. उ० मत्कुणाच्या 
अनपंगानें हिरा भंगतो अश्यी तुकारामतुवांची 
समजूत होती. 

अनुष्ट्भ्‌ [ सं० अन्‌ स्तुभ॒ ( वाखाणणें ) ] 
पु० १ एक प्रकारच वृत्त; ज्याच्या प्रथ्येक चर- 
णांत आठ आठ अक्षर असून प्रत्येक चरणांत 
पांचवें अक्षर ल्वु, सहावें युरु असतें आणि दुसऱ्या 
व चवथ्या पादांत सातवें ल्यु अक्षर असतें असें 
एक वृत्त. 

अनुष्टणें [ ख० अनुकस्था ( राहणें) ] 
स० क्रे० करणें, आचरणे, प्रारंभिणें, पार पाडणे. 

अनुष्ठाता [ सं० अनु--स्था ( राहणें, उभें 
राहणें, असणें. ] पु १ अनृष्ठान करणारा' 
२ देवतांच्या प्रसादार्थ धामिक विधि वगैरे करणारा . 

अनुष्ठान [ सं० अनु--स्था ( राहणें) ] न० 
१ देवताप्रीत्य्थ अभिपेक, दानधर्म, ३० कृत्य 
किंवा विधि करणें. २ अद्या तर्‍हेनें जे विथे कारे- 
तात ते. ३ कोणतेंही महत्वाचे आणि जिकिरीचें 
काम. ४ करणें; पाळणें; आचारेणें.५ आज्ञाधारण; 
०च्या अनुरूप वर्तन. ६ प्रारंभ, सुरवात, 8 यथा 
अनुष्ठान तथा प्राद्ठे ज्या प्रमाणांत आपण 
देवताप्रसादार्थ वर्मकृत्ये केलो असतील त्या 
प्रमाणांतच आपणांस इष्टप्राप्ते व्हावयाची. 

अनुष्ठित [ सं० अनु--स्थित (स्था>्‌राहणें)] 
वि० केलेळे, आचरिलेलें, पार पाडलेले, अनुसरलेलें. 

अनु&ॅग ( सं० ] पु० अनुषंग ह्याचें हे 
अपभ्रष्ट ख्प, वर पहा. 

घान [ सं० अनु--सं--धा ( ठेवणें ) ] 

न० २ रोख; अनरोध. ३० रामाच्या अनुसंधानानें 
वागण्यांत तुझें [हेत आहे. २ लक्ष्य, अवधान; 
साभिमुखता , उ० माह्या बोलण्याकडे आपलें अनु- 
संधान आहे ना ? ३ युक्त संबंध, धागेदोरे, वळणें, 


८: 


अनुसारी 


( असणें, स्थापित करणें ). उ० नेपोलिअनने 
इंग्रजांविरुद्ध टिपु सुलतानाशींही अनुसंधान बांधलें 
होतें. ४ हेतु, मतल्व. उ० असतें करण्यांत त्याचें 
काय अनुसंधान आहे समजत नाहो. ५ आख्यान 
( देवादैकांच्या चमत्कारांच्या वगैरे कथा ). उ० 
आज गोसाव्यानें हारेश्वन्दाचे अनुसंधान लावलें 
होतें. ६ युक्ति; धोरण; हिकमत; मसलत; बेत .उ० 
परीक्षेपूर्वी सर्व अभ्यास संपतील असें अनुसंधान 
ठेव. ७ चोकशी , तपासणी. ८ व्यवस्थित रीतीनें 
जुळणें, रचण ( एखाद्या विवेचनांतील विधाना- 
दिकांचे वगैरे ). ९ सुव्यवस्था राखणें. उ० या 
दुर्गानुसैथानाच्या कार्मा कोण लोक नियुक्त करावे? 
2० (_न्यायांत ) पंचावयवी वाकयांतील जो 
उपनेय तो. हे पंचावयव येणे प्रमाणेंः-- प्रतिज्ञा ; 
हेतु, उदाहरण, उपनय, आणि निगमन. 

अनुसैधानी [सं०] वि०९ चतुर. २ 
हिंकमती , धोरणी ,युक्तिवाज ,धूर्त;योग्य वळणें किं० 
संबंध असलेला -क्रिवा जोडणारा. ३ आख्यान 
लावणारा ९ गोसार्वा , हरदास ). 

अनुसरण [ स० अनु-- त॒ (सरणे) ] न० १ 
अनुकरण करणें. २ आनुरूप्य.३ अंगीकार ,स्वीकार . 

अनुसरणें [ सं० अन्‌ ( मागून ) "ल ( सरणें, 
जाणें] स० क्रि० २ ०च्या मागें जाणें; ०चे अनकरण 
करणें; ०शो अनुरूप असणें; ०ला धरून असणें. २ 
पथकरणें, स्वीकारणे, अंगीकारणे. 

अनुसार [सॅ० अन--सू ( सरणे, आणे )]पु० 
? सट्शश किं० अनुरूप वर्तन, क्रम, सरणी, ३०. 
२ मागून जाणें. ३ पाठलाग. ४ अनसरणें. 
५ नियम. ६ स्वभाव. ७ पारेणाम. टीप-हा 
शब्द मराठात सामासिक राब्दाचें उत्तर पद 
असतो तेव्हां तो “ अनुसारें ?? ह्याचा अपभ्रंश 
असून त्याचा अर्थ क्रि० वि० प्रमाणे होतो. उ० 
उपदेशानुसार ( म्ह० उपदेशाला अनुसरून ); अनु- 
भवानसार (अनुभवाप्रमाणे)३०.अन्नानुसार बाडे ह्य > 
ज्याचें आपण अन्न खातो त्याचेंच आपण अनुकरण 
करितों, त्याचाच कित्ता गिरावेतों , किंवा त्याच्याच 
मताप्रमाणें वागतों. 

अनुसारी [ सं० ] वि० १ च्या मार्गे 
जाणारा, ०चें अनुकरण करणारा, ०च्या मता- 


अनुस्पृत 


अनोळ स्त्री 


'अमार्गे वागणारा, २ ०शीं जुळगारे [८ अनरूप 
असणारे; ०ला धरून असणारे. 
अनुस्रत[सं० अन -सुत (गेळेला) ]वि०अनगत: 
अनक्कत , ०दॉ अनुरूप असलेले; अनसरलेल; पथकर- 
लेल: स्वीकारलेले, 
अनुस्तरणी [8० अन -स्त॒ ( आच्छादणे )] 
स्त्री ० उत्तर क्रियॅत मृताला वैतरिणी नदी तराव- 
वासाठा दिलेली गाय. 
अनुस्यूत[सं ०अरन्‌ ५- सिव(जोडगॅ,शावणें) )वि 
२ अलखंड.२ अखंडपर्णे विगलेले;शिवललं,३ जोडलेले, 
संबद्ध, गाफिलेळें. ४ पूर्णपणे माश्रत . ५ ठय़ापणारे. 
अनुस्यूत [सं ० अन :-सिंव्‌ (शिवगें, वांबणें) ] 
स्थ्री८ अखाडेत गति. 
अनुस्वार [ सं० अन 4-स्वर(ऱ्ऱ्स्वार) स्वरांना 
अनृसरणारा ] पु० एकाद्या वर्णांचा नाकांत 
उच्चार करावयाचा असतां त्या वर्गावर जें 
आपण टिंबर देतों तें. उ० “ गंध ?? या शाव्दांत 
“ गं२ह अक्र अनुस्वारित आहे. 
अनुहत [ सं० अन्‌ -हन ( मारणे ) ] वि 
सतत किं०८ अखंडितपर्गे चाळगारा; अव्याहत. 
क्रि वि? न खळतां, न थांवतां. 
अनुक्षणीं [ स” अन --क्षण ] क्रि> वि 
प्रत्येक क्षणा , प्रतिक्षणीं . 
अनूढ पु०,अनूढा स्त्री” ख॑० अ, अन्‌ ५-वह्‌ 
“. नेणें ) ] अविवाहित. 
अनुज्ञा [ सं० अन--ज्ञा ( जाणणें ) ] स्त्री 
2 आक्षा; हुकूम. २ परवानगी , मोकळीक. 
अनुज्ञात [ स॑० ] वि० 2 आज्ञापिलेला. २ 
परवानगी रकिं० मोकळीक दिला आहे ज्याला. 
अनूद्देदा [ सं० अ, अन्‌ --उत्‌-- दिश (दाख- 
विणें )] पु० पूर्वी कांहीं एका क्रमानें सांगतलेल्या 
'वस्तूरचे त्याच क्र नें वर्णन करणें. ( हें यथासंख्य 
अलंकारांत केलेलें असतें. पुढें यथासंख्य पहा ). 
- अनून [ ल० अ, अनू-ऊन (कमी ) ] 
ग्व० १ कमी नसलेला, हलका नसलेला, हीन 
नसलेला. २ पूर्ण, समय्न; विस्तत; मोठा. ३ सर्व 
हक्क किं० आधेकार अतलेला. 
कावी आ संतू केत मांडी) 1.ुन 
हा गरुडाचा थोरला ३ 00. बडा आया 
भाऊ ). 


अनण, अनणी [सं०अ,अन्‌ -करग( कज ]) 
वि० ८ कर्ज नसलेला, अक्रगी, २ क्रणभुक्त . प्रत्येक 
मनपष्यास तान करगे असतात ,-क्रपीरचे देवांचे आणि 
पितरांचे. विधार्जनानें, यश्षानी, व पुघोत्पादनानें 


_ ही क्रगे फेडावयाची असतात. 


अनृत[ सं० अ, अन्‌ --करत ( सत्य ) ] वि2 
ग्बोटे, असत्य. न० खोटें भाषण, असत्य वोलणें. 

अनेक [ सै८ अ, अन्‌ एक ] वि० एकाहून 
अधिक; पु"्कळ, नाना. > अनकधा क्रि» वि 
पुष्कळ प्रकारे, बहुत तऱ्हेने. अनेकदा , अनेकवार 
क्रि वि पुष्कळ वेळां.अनंकचर वि० एकएकटे 
न राहतां कळप कल्न राहाणारे प्राणा. भनेक- 
वचन न० एकाहून अधिक सेख्या दाखविणारे 
जे शब्दाचे ल्प तें. बहुवचन. उ० * टोपी * या 
शब्दाचे अनेकवचन * टोप्या. ' अनेकवादी वि० 
पाखंडी मताचा. अनेकशाः क्रि> वि० पुष्कळ 
वेळां, पुष्कळ प्रकारे. अनेकवर्णलरीकरण 
न० ज्या समीकरणांत दोन किंवा दोहोहून 
अधिक अज्ञात संख्या असतात तें. 

अनेक्रांतिक [ सं» ] वि» १ अस्थिर; 
चंचल, २ मूळ मुद्यास सोडून असलें; गोण, ३ 
(ल्य़ायांत) असि&, विरुध, अनॅकांतिक , प्रकरणसम , 
आणि कालात्ययापदिट्ट, या पांच हेत्वाभासांपँकी 
एक. साध्याविपयी संदाय उत्पन्न करण्याला जे! 
कारगीभूत होतो तो, किंवा जो व्यभिचारयुक्त 
असतो, तो अनैकांतिक होय. 

अनेक्य [खै० “अनेक? पासून] न० ? विवि- 
वता, वोचित्र्य, नानात्व. २ बेकी » दुही. ३ 
घाटाळा , अव्यबस्था , अंदाधुंदी, ५ दंगाथांपा . 

अना [ हिं० अनूठा ] वि 2 चमत्कारिक, 
नवीन, आश्चर्यकारक. २ विज्रेप प्रचारांत नसलेले 
संगातांतील राग. उ० मर्लीकघानानें आज दोन 
आनोठे राग गायले 
ह हे [ खं० अनपपत्ति ] गांवांतील किं० 
ताळ पुष्कळ माणसं एके काळीं दुखणाईत पडणें 
ही स्थाते * ३० आमच्या कुटुंबावर (९ किं० गांभमा- 
वर ) हली मोठी अनोपत कोसळली आहे. 

अनोळखी [ म० अ:-ओळख ] वि० 2१ 
नवखा; ओळीचा किं० माहितीचा नसलेला. २ 


अनोचित्य 


अपारोचित;- अपूर्वात. ३ कोणाची आओळ्खदेश् 
किं० माहिती नसलेला ( परस्थ इसम वगेरे ). 

अनौचेत्य [खं० अ, अन्‌ 4- औचित्य (“डाचित' 
याचें भाववाचक नाम ) ] न० अयुक्तता, असा- 
थता, अयोग्यता . उ० अनो थित्यासारखें रसभंगाचें 
अन्य कारण नाहो. 

अनोती वि० ; दुसरी. 1 ज्ञा० !. 

अन्न | सं० अदूर ष्ागें ] न० >? शरीरपो- 
पणाययर्थ प्राणिमात्र ज॑ जें कांहों खातात तें; खादय 
पदार्थ. २ चारितार्थाचो साधनें. ३ धान्य. ४ 
पृथ्वी. & अन्नकूट पु० वलिप्रतिपदेच्या ॥ईवशा 
गोवथंनास दिलेला अन्नराशि. अन्नकोड्रा (-प) 
पु० शरोर. अन्नगुरू पु० 2 खादाड ( मन्प्य ). 
२ अतिवृद्ध माणूस. २ अर्भक. अन्नच्छत्र 
न० १ अतिथिजनांना, मागंस्थांना, वगैरे 
जेथे जेवावयास घालतात तें ठेकाण. २ | 
दान. याचें शुद्ध रूप अन्नसत्र. & अन्नसत्री जेवणें 
आणि मिरपूड मागणें जेथें आपल्या पदरचे पेने 
खर्च न होतां आपली साधारण सोय होत आहे 
तेथें श्रामंतीचे चोचले अपोक्षिणें (हा मूर्खपणा होय). 
अन्नदाता पु० अन्न देणारा; चरितार्थाचो साधनें 
मळवून देणारा; अन्नास लावणारा. अन्नदेवता 
स्री? अन्नाची अधिष्ठात्री देवता. अन्नट्ठेप 
पु० अन्नाचा वोट येणें, अन्न नकोसे वाटणे. 
अन्नपाणी न० जीवनाच्या आवश्यक गोष्टी. अज्ञ- 
पूर्णा स्त्री० १ दुगी, पार्वती. २ ( विनोदानें ) 
स्वयंपाकीणवाई. ३ भिक्षा मागावयाची झोळी. ४ 
पाणी प्यावयाचें एका विशिष्ट आकाराचे भांडे. हे 
काशीस दसितें; त्याला अन्नपूर्णी अतेंही म्हणतात. 
अन्नमय वि० २ अन्नाने भरलेले किं० पारेपूर्ण. 
२ अश्नजन्य चेतनेनें पारिषुुत.भन्नमंय प्राण आणि 
प्राणसय पराक्रम अन्न मिळाल्यास प्राण तग- 
तात, आणि प्राण तगल्यास पराक्रम करतां येतात. 
अन्नमयकोश पु० आल्म्याभोवती ज्यांचे आवरण 
आहे अशा पंचकोशांपॅका पाहेला म्ह ०स्थूल्देहात्मक 
कोश; स्थूल शरीर. पंचकोशांची नांवें येणेप्रमाणें:- 
अन्नमयकोष ( स्यूल्शारीर ), प्राणमयकोष, मनो- 
मयकोष, विश्ञानमयकोष, आणि आनंद्मयकोष. 
अन्नरस पु० अन्न हा पदार्थ. उ० रोग्याचे- पोटांत 
अन्नरस गेल्याशिवाय त्याला हुषारो वाटणार नाहो. 


णु 


चि 


डू * अन्न 


अन्नवस्ध न० २ परेलें खाणापणें व कपडाल्त्ता; 

जावनाथे अत्यावश्‍यक असणारे अन्न व वस्न.२ पोटगी. 

अन्नविकार पु० ,अन्नविक्छाते स्री०१ अपचनामुळें 

पोटांत झालेलं नादुरूस्ती. २ अन्नाचा वोट किंवा 

शितारी. २ अन्नाचे ल्पांतर. ४ शुक्रस्वलन , 

युक्रच्यात *» “| शुक्र. 'खभव्यचहार, पु० काणा- 

समवत अन्न महण करावं वा न करावे यासंवंधांची 

रूढ, नियम, ३०. अन्नश्ांति स्व्री० क्ष्धितांना 

वगैरे अन्नदान करणें. अन्नशुद्धि स्वी० जेवतांना 

आपण पाहल्या भातावर ज तूप धता त. याचा 

अनग्रूध,अनशुद्ध ,हो अपभ्रर रूपे होत. अन्नसंत- 

पण न अन्नदान. अन्नसत्रत न० मागें अन्नच्छत्र 

पहा. अन्नसंपर्क, अन्नसंस्कार पु० नेहमोम्रमाणें 
जेवण; ( प्रवासांतील वगैरे ज॑ खाणें होतें 
तसले नव्हें ). उ० गल्वतांत वसल्यापासून आठव्या 
दिवशो वंदरास लागलों तेव्हां अन्नसंप्क ( किं 
अन्नसंस्कार ) झाला. अन्नान्नगाति, अन्नान्ञ- 
दशा स्त्री० अत्यंत निकृटटावस्था. अन्ञाशय पु० 
पोट. अज्ञोदकत्रणानुबंध पु० अन्न, उदक, इ० 
दिल्याघेतल्यासुळें झालेला तंवंध, अन्न अन्न करणें 
किं>करीत फिरणे अन्न था,अन्न वाडा,अशी याचना 
करीत दारोदार हिंडणे; अन्नाच्या अभावों हैराण 
होणें. अन्न परब्रह्म अन्न हेंच परमदैवत; अन्नाशेवाय 
दुसरें कांहीं महत्त्वाचें नाहो . अन्न तुटणे आजारामुळे 
भूक नाहोंशी होऊन आहार कमी कमी होत जाणें. 
अन्नावर अन्न आणि वस्त्रावर वस्त्र खावयाला 
सुवल्का अन्न आणि ल्यावयाला मुवल्क चिरगुरें. 
अन्नाआड येणें एकाद्याच्या चारितार्थांच्या साधनांची 
हाने करणें, तों त्याच्यापासून हिरावून घेणें,त्याला 
तीं मिळूं न देणें.अन्नाचा मारलेला खाला पाही, 
तरवार्राचा मारलेला वर पाही आपण एका- 
द्याचा प्रतिपाळ केला तर तो आपल्याशी 
नम्रपणे वागतो, पण जर त्याच्याशीं. आपण जबर- 
दस्तीनें वागून त्याच्यावर अमल गाजवू, तर तो 
आपल्याशी उद्धटपणानेंच वागणार. अन्नाची लाज 
घरणें कोणी परोपकारबुद्धीनें आपणाला खाऊं [पेऊं 
घाळून आपला प्रातिपाळ केला असला तर त्या 
खाहेल्या अन्नाबद्दल आपण रतज्ञ असणें आणि त्याचे 
उतराई होण्याकरतां झरणें. अन्नाचें खोबरे होणें 
दुष्काळ पडणें ( कोकणांतील वातप्रचार ). अन्नाचे 


-2 ३ 
पाणी करणे कोणी जेवाबयाला वसला श्रसंलां 
त्याला कांहो बांडेट वातमी सांगन त्याच्या भाज- 


नाचा सुखकरता नाहीशी करण . अन्चाऱ्या पाठी 
लागणें उपजञांवकची कि वरिवाची लाव पा ठण , 
च्या अन्नांत भाता काळाविणे ८या थान्ताथाचा 
सावनं नादवांशा अन्नास जागण ज्या 


माणसाच श्रत्न खाले त्याच्याच वागश . 


करणें. 


उमानाने 


अन्नास महाग .अन्नास साताद नावनाला श्राव- 
स्यक अद्यादी गोटी ज्याच्यापाशा नाहीत असा; 


अत्यंत तिक्षप्टावस्थेस जाऊन पोवल्लया . एकाय़ाला 
अन्नास लावणेंत्याला चरितार्थाचा साधनं मिळयून 
दर्णा: नोकरी , कासवेदा , वगैरे लावून देश 
अन्य [खै० ) वि2 ८ निराळा; भिन्न: उत 

ठच्याहन व्यतिरिक्त.:2अन्यच्च क्रि2वि शिवाय 
आणग्या शिवाय आणावी दुसर श्र्स का. अन्यतम 
वि अनेकांपंका कोणतेही 'एवका:काणतदा . अन्यतर 
वे? » ढाहावेका काणततर| किवा त, 


लर 
को» २ 


२ इतर, भिन्न. अन्यत्र क्रि वि८ 2 
दुसरीकडे. २ दुखऱ्या प्रलंगीं ०८च्या शिवाय, 


ग्वेरीज. अन्यप्रवा ( ० अन्य (दुसरा ) पात पूवा 

रला द्ोतारजीचा | स्त्री2 ज्या स्री पूर्वा एका- 

[शॉ लह ठरलेळे असतां दुसऱयाीच लय हात 
अीस्त्री, अन्यरभ्वृत पु० कावळा. ( त्याची माढी 
कोकिळांची अंडा आपल म्हणून श्रांतीनें उतरांवत 
अक्षा समजुतीवरून .वगाक्रिळेल*परभूत म्ह ०दुतऱ्याने 
वाढविलेळी , असे नांव पडल आहे ).अन्य़रमनस्क, 
अन्प्रसमानस्स वि 2 दुसऱ्याच विपयाविपय! 


टर ञझ करडी ७>- 
८ न्याक्त 
न्यथा न्याय देतो तो नरकांत पडलो. ४ दुसर्‍या 
हनुमुळ ८ तन्य कागरणाम>. 2” दुवाला न्या शापा- 


गळे य ह्या अगटीला ल॑ [वसवळाल 


2:१० उसने 
, अन्यथा नन्प 


अन्यथा करणं जे कोणी कांदा काळे असेल 
र्‍यांच्या उळ्ट करणें: मॉठटणे; ऊउस्थून पाडणे; 
वदले, ३० कर्तेमकतुमन्यथा कनु समथ णक 


गन्यथा करू नका .अन्यथा 
, होणं कि० ठरणे. 
होण ठडाफ्य नाही. 


. फरक .विधडणे, र्‍हास, 


श्श्वर ॥सीड्च्टा 
भी ग प्श्व्त्य 1? ळे 
शन्यृथा 


उ० माझे वचन 


अन्यथाभाव पु०८ 2 १४ल 


अपकर्ष. > वृत्तात, मनांत, मतांत, ४० फरक. 
अन्यथाव्रत्ति वि वृतांत फरक [०७ चलाब चल 


प्राल्ल्ला ,मनाविकारांना पटित. अन्य्रथासद्धाव० 

चुकीने किं ० अयुाक्तक कारणांनो स्थापित कलल 
२ ( न्यायांत ) णवाद्या कार्यनिप्पत्तांच्या बावतात 
केवळ 'उपाधिवत असणारं, किंवा अनावश्यक अस- 
णारे, कारण. उ० घट था कार्योत्यादनीं रासभानें 
माती आणली म्णून रालभ हा घटकायांचें कारण 
नव्हे: कारण माती आणण्याचे काम दुसर्‍या कोणा- 
कडू नेही करावता आळे असतें, म्हाणून घटाच्या 
सैवंवानें रासने हा अन्यथासिकध ( कारण ) होय. 
अन्यरथास्तोत्र न० उपरोधिक्र भापण 

अन्यदा [स ०अन्य-दा (प्रत्यय) ] क्रि [व० 
2 दसऱ्या वेळा : दुखऱ्या प्रथगा. २ एकदा; कारण 


' एक वळा. 


जो विंतन कर्रात आहे असा:ज्याचे चित्त ठिकाणा- , 


वर नाहीं असा; असाववान. उ० दुर्वास क्रॉप आश्र- 
मांत आले तेव्हां जकुन्तला अन्यमानसा होती. २ 
ऱचेचल. २ भूतवाथा झाळला , अन्यवादी वि > 
खोटी साक्ष देणारा. २ प्रतिवादी . अन्यत्नत वि 
2 वेदोक्त देवताचन व विवि न पाळणारा. २ 
नास्तिक: पाखंडी. २ विवमी : अन्यसा'घारण वि० 
इतर गोष्टांनांही लाग पडगारे; अन्य वस्तूंतही 
सारखेच आढळणारे 


अन्यथा [सं०]क्रि-वि० अन्य प्रकारे: अन्य । 


२ ए्रव्हा:तर्से न केल्यास:तर्से न आल्यास 
नाह| तर. २ खोरेपणानें. अन्य [य्यपण ; असत्यपण 


वस्तुस्थतीचा वपयास करून. उ० जो न्यायावादा । 


1) 


अन्यरदीय [ सं० अन्य प्रत्यय ] वि०2 ६ 
याख: दसर्‍याच्या मालव! चे; परकीय. २ 
यावर अवलंबून असणार 
अन्ग्राय [ 8० अ नकारात्मक न्याय ] पु? 
८ न्यायरास, कायद्यास, कि० धमास सोडून अस” 
लळे वर्तन, २ खोटा निकाल: पक्षपाताचा फैसला 
३ युन्हा, पाप:अनीती चें वर्तन;गैराशस्त वागणूक 
अन्यायी [सं० अन्याय (मराठा प्रत्यय) ] 
वि) *ना्तास ,वर्मास कि ०कायद्यास साडून आच- 
रण करणारा. अनीतिमान. २ न्यायाला वराचा 
अन्यून [ से० अ-- न्यून ( कमा ) ] 1व० 
व्यैण कि० कमीपणा नसलल. २ पूण, संत्र 
अन्प्राक्ति | खै० अन्परसलडार्फे | स्थो० व्याज” 
पूर्ण भापण, हा दाब्द मराठ[त ग्वालील अथी के८ 
कृष्णशास्त्री चिपळुणकर यांनीं रूढ॒ केला, ' ज्याव” 


दु 
र 

क्ला 
कि 


अन्योन्य 


यया किंवा ज्यास बोलावयाचे र्‍यापक्षां निराळ्या 
बिपया किंवा निराळ्यास बोलणे, ' ज्याला संकृत 
आलंकारिकांना अप्रस्तुतप्रशासा ह नाव इल आहें 
त्याला अन्यॉक्ति हे नांव शास्त्रावीवांना [दिल 
बेषेक्च माहतीसाठा आमचे “' अथालंकारांच [नल- 
पण *' पहा. 
अन्यान्य [्‌ स० ] सवे० एकमंक, परस्पर 
उभय, पु० दान वर्सापैका एक दसरीस आणण 
दुसरा पहिर्लांस उपकारक झाल्याचे वर्णन असत तंथ 
“अन्योन्य' हा अर्थालकार होतो. दान वस्तूचा परस्प- 
'रांवर एकच प्रकारची क्रिया घडून एकच प्रका- 
चें कार्य घडत असल्याचे ह्या अलंकारांत वणन 
असतें. आमचें ““अथोलेकारांचें निरूपण'' पहा. 
6 अन्यान्या भाव पु० ( न्यायांत ) पूण भद. 
अन्योन्याश्रय पु० परस्परावलंवित्व.अन्यन्य़ाक्त 
स्त्री> संभापण. अन्योन्यपक्तनयन न०(ग०) 
-संख्या एका पक्षांतून दुसऱ्यांत नेणें. ] अन्योन्यरविण 
'वि० गैरशिस्त. तुका ०1 :. 
अन्वय [स० अनु (मागून)--अय (ईनजाणें)] 

पु० १ मागन जाणें. २ अनुचर. ३ योग, तेत्ेथ 
जुळणी. ४ (व्य़ा० ) शब्दांचा परस्परांशा वाग्य 
संबध; (कता , कर्म, यांश क्रियापदाचा 
"व्यांश्ां विशेषणाचा ,इ०) . '५तात्मय . दकुडव ,वरा 
कुल; ३० श्रीराम सूयान्वयांतील एक राजा हाता 
७ कार्यकारणसंब्रंध, ८ पद्यांतील शब्दांचा गद्य 
रूपांत मांडणी, ९ ( न्य़ाय ) निय ठाहचय. १ 

| प्राप्ति; स्थिति; अणूपासून ब्रह्मापर्यंत आत्म- 
स्थिति. 1 ज्ञाने !. &अन्वयागत वि० परंप- 
-रागत, अन्वयज्ञ पु० वंदयावळ जाणणारा. 
अन्वयव्यातति स्री ०जेथे हेतु असतो तेथें साध्य 
असतें ह्या विधानाला “ अन्वयव्याप्ते ) म्हणतात; 
दळ ज्ञ्थे थध्म असतो तेथें वन्हि असतना :' ह्या उदाह- 
रणांत अस्व्यव्याप्ति आहे. ' जेथे वान्ह नसतो तेथें धूम 
नसतो? ह्या उदाहरणांत'व्पातरकव्पाप्तेःआंह.वान्ट 
आणि धूम ह्या जोडोसंव्रंथाने अन्वयव्याप्ते आहे 
आगि व्यातिरेक्र व्याप्ती आहे. वथ वून हा अल्व- 


यव्यातिरेका हेतु आहे 
अन्वश , अस्वथक्र [ सं० अनु ( प्रमाण )न- 
अर्थ--क (प्रयय)] वि 


विदो- । 


१ अ्थास धरून असलेला; 


८७ 


। अथांनुसार; यथार्थ: साथ; नांवावरून गुणादिवोध 
! करणारे. २ नांवाच्या लायक किं० योग्य. 


अन्ववाय पु० कुळ: वंश. 

अन्वष्टका स्त्री ८ मागंशीप, पोप, 
फाल्युन, ह्यांची वय नवमी 

अन्वाख्यान [ सं०अनु--आ--ख्या (सांगणे) ] 
न० स्पष्टीकरणा्थ पुन्दा सांगणें 

अन्वाधेख ,अन्वाःघेयक [ स० अन--आसधा 
( ठेवणें ) ] न० स्त्रीधन: विवाहोत्तर सासरचे 
किंवा माहेरचें भं द्रव्य त्ियांना मिळत त 

अन्वारंभ [ सं० अनु £“ आ--रन्‌ ( उत्सुक 
होणें ) ] पु० यजमानाला स्पर्श करणे (तो जो 
विधि करांत असेल त्याचा फलांश मिळावा म्हणून) . 

अन्वारोहण [ सं० अनु--आ-॑रोहण ( रुहूरू्‌ 
चढणें , उगवणें ) ] न० अनुमरण; सती जाणें. 

अन्वाहाय [सं० *न--आ--डार्य(हऱ्ऱ्हरणें)] 
पु०, न० 2 मासिक पितृश्राड. २ करत्विजांना 
देण्याचें अन्न. | 

अन्वित [सं० अन--इत ( गेलेला; इऱ्च्जाणें )] 
वि०१ ०नें अनुगत;०शो जोडलेलें;०च्या सहित. २ 
“नें संपन्न, किं० परिपूर्ग ( जसें, मदान्वित, 
क्रोभान्वित, ₹०).२ व्याकरणट्रटट्या जोडलेले. 

अन्वेषण [ ० अनु--इप (जाणें, ्कलणें )] 
न० २ चौकशी; तपासर्णा; माग; तलास; शोध; 
सैक्योधन .२ पाळथ ठेवणें. ३ पाठलाग 

अन्वेपणें [सं०अन्वपण पासून ]स०क्रिे “ची 
यौकशी कि० तपासणी करणे; ०चा माग लावण 
शोधणे. 

अन्वेष्टा [ सं० ) उु० शोधणारा; तपासणारा 

अन्वेपी वर अन्वेष्टा पहा. 

अप [ सं० ] स्थी० पार्णी स्स्कृतमध्यें हा 
शब्द नेहमो. अनेकवचनो याोजितात, मराठात 
* आप ? हें रूप रूढ झाल आह 

अप [सं० ] अठनामाच्या किंवा क्रियापदाच्या 
पूर्वी हें अव्यय लागते, व त्याचे अर्थ खालीलप्रमाणे 
होतात. १ वियोग, ( जसे, अपक्रष्ट ).२ वकत 
कमीपणा , दीनता , ( जसे, अपका[त १). २ (वपरी- 
तता, ( जसें, अपपाठ ). ४ निडडान, ५ वजन, 

घे, अपकल्मय म्ह० कल्मपराइत ) 
अपकरा, अपखरा [ फा० आवतुराहून्पाणी 


माघ , आणि 


अपक्ष 

प्यावयाचे पात्र ] तोटा असलेले. पार्शा 
भांडे ( आरं[सारष्वॅ ) 

अपकप पु८, अपकर्पण न८' खं 
( आढण ) ] £ ऱ्रास: 
रकिं2 
आता करण. ८ 
अर्थासाठा आण बेणे, 


अप-ल्क्रप 
अवनान, २ 
1 देला डकलणे, > पुढे करावया: 
प शला 


व्‌ 
1८ 


“ साग टाकणे, 


अपकपण । स ] अगादर [० आवा येण 
। चा लि 
अपका |७० अपू ( पाण ) यापालन ] पाणी , 


दूध, कर० दुसरा काणताही पातळ पदाथ राजन 
असलेल्या त्वाचाद पडाथोबर ठापडपे ( देणे, मारण , 
टाकणे ४० ). 

अपकार पु०, अपक्माति स्त्री” [स०अप-क्र 
( करण ) ]२ दुत्वापत, २ दोप, युन्हा , अपराध, 3 
दुसऱ्याचे वाडेट [क० आनिष्ट चिंतणे, ४ दुष्टपणा , 
जलम. “ वर. &-शाळ्द पु० शिवा. 

अपका!रक, अपकारी [ सं८] वि० ? उजा, 
दुखापत, ऑफक्रि० ह्यांन करणारा. २ 
परिणाम करणारा 

अपकी ति [ २० अप - कृत ( सांगणे ) स्त्री 

बदनामी; बदलोंविक., 

अपक्कष्ट [ खॅ० अप--क&प ( खचगे ) ] वि 
आंढून नळला. २ दूर नलेला. 3 वशा, स्वाधीन. 
४ हल्क्या दजाचा; नीच. “- दरस्थ 

अपक्त | ५० अ ( नाहो )-'पंक्ति (आळ ) 
ज्याला ] 2 पैक्तांत ज्याला स्थान नाही असा .२ जाता- 
तून वाहेर टाकळला;बहिष्कून;वाळोंत टाकलेला. 3 
ज्याच्या शेजारो जवावयाला बसणें शास्त्रानिपिद्ध 
किं० राडिनिपिद्ध आहे असा 

अपक्रम [स० अप :-क्रम्‌ ( चालणें ) ] वि 
१ क्रमाला सोडून असलेला. २ अनियामित. पु ० 
निघून जाणें; पळून जाणें; ( वेळ ) निघून जाणें 

अपक्रमण न० वर अपक्रम पहा. 

अयक्राम पु० वर अपक्रम पहा 

अपक्रांत [ खं० अप -क्रांत ( निघून गेलेला) ] 

निघून गेलेला; पळन गेलेला 

अपक्क [ खं० अ ( नाहो ):- पक्क (पिकळेला)] 

? १ पारेपक़ न झालेला; न पिकलेला. २ 


अननुभाविक . ३ हिरवा क 


ऱ्याववाच 


शा 


४९ 


अपजात 


अपग [ से? अप अंग ( गाघ्र, अवयव ) 


शुद पण रूढ समास ] वि० 2 शरीराने उणा. 
याच एक गाघ्र कि० कांहाो गाल कमा आहत 
शया, ( थाटा, लगडटा ,एका कि० दोन्ही टोळ्यांना 


बळा, ४०). २ स्वताचो कामे स्वत: करावयाला 
ग्यमथ. 
अपगणे | आप ( आपला ) -- अंग 
शंगाप्रभाणे प्रिय मानणें ) ] 2 एकाया 
मागखाला भवः आत्मांय समजणे. २ 
य पाप, 1३८० सांभाळ करणें. 
अपगत [ स अप ( दूर ) गत ( 
गभ जाणें ) ) वि2 2 रेळे. २» विभक्त किर 
वियुक्त झाळला. 
अपघात [ स अप--घात ( हन सू मारणें ) | 
१ अचानक झाल्ला इजा, नकसान, हान 


अ» 
( भापल 
क; 4० 
पालन, 


12:28 


८ रट 


वगैरे. २ अशा तर्‍हेनें झालेल्या इजा, नकसान 
हानि, वगैरे पासून ओढवलळेलें [केवा आओंढवणारें 


मरण, अपमृत्यु. 


आनिष्ट ' 


, नंति; कमी होणें. 
. गोळा करणे किं० जमविणे. 


अपचय [ ख० अप -चय ( विऱ्गोळा क्र 
जमा करणें ) ] पु ८ नकसान. २ र्‍हास; अव- 
३ पराजय, ४ ( फुलें श्‍० ) 


अपचार [ खै० अप - चार ( चर्‌ऱजाणें ) ] 
पु० ८ प्रयाण, २ अभाव. ३ मरण. ४ अपराध, 
गुन्हा. ५ व्यंग, 3 इजा, ७ अपयश. ८ अडथळा. 
९ कुपथ्य, 

अपचित [ अप--चित ( ॥चिर[गोळा करणें)] 


. वि०८ कदा. २ पूजत, श्रष्ठ , 


कळकळ 


- अपाचेति [अप-- चिति (चि गोळा करणे)] 
स्त्री? 2 ऱ्हास, तोटा , अपकर्प खर्च, व्यय. ३ 
प्रायाश्रत. ४ य. ५ कणाची फेड. ६ पूजा; 
आदर दाखविणे. ७ पराजय 

अपरछाय शि ख० अप--छाया ] वि० १ लाया- 
राहत. २ अंधक 

_अपच्छाया [ सै अप ( वाईट )नऱ्ठाया ] 
स्थ्ा० अपशकुनी छाया. २ भूत, पशाच. 

अपजथ [ सं० अप (प्रतिकूल) - जय ] परा- 
जय, पराभव 

अपजात [ सं० अप--जात (उत्पन्न झालेला) ] 
1वे० आईबापांहून कमी सुणांचा पुत्र. 


अपजाळ 


व >. ह. ह | काब क्य लान र 
पजाळ स्त्री> खोटा आरोप: निराधार आडविणे ) ] स्त्री८ उंची कापडाची छ्त्रो,-जी 


तोहमत . 

अपटणं, आपटणें स० क्रि 2 आदळणे: 
कशावर तरी जोरानें ढकळून देणें. २ वादांत परा- 
भूत करणें.अ० क्रि० २ जोरानें पडणें.२ कशाच्या 
तरी योगाने एकदन गाते कुंठित होणें. & अपटणें 
घोपटणें जॉराजारांन तडाखे मारणे. 

_अपटा पु्वक्षविशप ( दलऱ्याचे दिवशो याचा 
पानं सोने म्हणन एकमेकांदा देतात ). संस्कृत ,- 
अ“मन्तक. 

अपटी स्त्री» १ व्यापारांत कि० कोणत्याही 
ठय़वहारांत ठोकर वसणें. २ आपरणें. 

अपाडित [ खं० अ:-पंडित ] पु० जो पंडित 
नव्हे तो; मूख. 

अपतित्रता [ सं० अ--पाते--त्रत ] स्त्री० £ 
जी पांतेत्रता नाहो अश्शी स्री; अनाज्ञाधारक पर्त्ती . 
२ व्याभिचार करणारी पत्नी. 

अपत्नीक [ सं० अ--पत्नी--क ( प्रत्यय )] 
वि० 2ज्याचें लम झालें नाहं असा पुरुव.२ ज्याची 
पत्नी गरत झाली आहे अता पुरुष; विध्र. 

अपत्य [स०] न०१ मूल. २ वडील माणसाला 
पत्र लिहतेवेळा मायन्यांत स्वताला लावून ध्याव- 
याचा नम्नरपणाचा द्योतक शब्द. & -ण्वाचक 
वि ० वापाच्या नांवावरून उत्पन्न झालेळे [० साधलले 
मुलाचें [० मुलीचें नांव. 3० दशरथ, दाशराथ 
( राम ); जनक, जानकी (सीता ); पंड, पांडव . 

अपत्नरप [सं० अप (नाहा )-्रपा ( लाज) 
ज्य़ाला ] ॥० निल्व्ज; वेशरम. 

अपथ [ खं० अ (चुकीचा )--पथ ( मार्ग )] 
2 भलताच ह्म० चुकीचा मार्ग; कपथ. २ चालीरी- 
तोंना किंवा शिष्टाचाराला विरुद्ध वर्तनक्रम. &-- 
गमन न० चुकीच्या किं० शिष्ट मार्गाला विरुद्ध 
असलेल्या मार्गानें जाणे. इतर समास , अपथगामी 
अपथचारी, अपथवती, इ०. 

अपथ्य़ [ सं० अ (चुकीचें किं० भलतेंच ) -- 
पथ्य ( हितकरवस्तुसेवन व न० प्रकृतीला न 
मानवणाररी' खार्दये आणि पेये. २ वरील प्रकारच्या 
ठस्तूंच सेवन किं० उपभोग. 

अपदागीर, अपदागिरी, आबदागीर [फा० 

आफूताबू ( सूर्य )--गीर्‌ ( गिरफतन्‌ धरणें, 


८९ 


अपक्नशा 


राजाच्या डोक्यावर किं० मंगल प्रसंगा शोभेसाठां 


। मिरवणुकोंवरोवर नेली जाते. ( तिला रेशमाचे 


गोंडे ,झालरी , मोत्यांचे सर ,इ० लावलेळे असतात ), 

अपदा्थ [ सं०अ:-पदार्थ ] पु० ? अभाव' 
२ वाकष्यांतील शाब्दांचा अर्थ नव्हे तो. 

अपदेवता [ सं० अप--देवता ] स्त्री० भूत, 
पिद्याच ४०. 

अपदेश [स ० अप--देश (दिशन्च्दाखाविणें)] 
पु० 2 सांगणें,०चा उठेल करणें. २ कपट ,लब्राडी 
३ सवव, मिप, वाहाणा. ४ सोंग, वेष. ५ नांव. 
६ ( न्यायांत ) कारण सांगणें. ७ नेम धरण्याचे 
निज्लाण. 

अपधाक [ म? आपलाच खताचा धाक ] 
पु० कारण नसतां म्हणज उगीचच्या उर्गाच वाटत 
असलेली भीति: आपणाला उपद्रव करावा अशी 
दुसर्‍याची मुळोंच इच्छ नसतां त्याच्या विषयीं जी 
खोटी भीति वाटते ती. 

अपनय [ सं०अप ( दूर )--नय (नीऱ्न्नेणे)] 
पु० ९ दूर नेणे.२ ०चें निवारण करणें.२ खंडन. ४ 
मूर्खपणा .५ अपकार. ६ अनाति ,दुर्वर्तन.'७ अन्याय . 

अपनयन [ सं० अप ( दूर )--नयन ( नीना 
नेणें )] न० 2 ०चा अपहार करणें. २ दूर नेणे. 
२ कजे फेडणें. ४ वजा करणें. ५ अन्याय. 

अफ्पाठ [ सं० अप ( खोटा )--पाठ ( ग्रंथ- 
वाक्य: पठन म्हणणें ) ] पु० चुकीचा कि० अशुड 
पाठ किं० म्हणण्याची सरणी किं० तर्‍हा. 

अपप्रयोग [ सं० अप ( चुकीचा ) ५- प्रयोग 
€ योजना ) ] पु० ९ चुर्कांची योजना. २ व्याक- 
रणाच्या नियमांना सोडून असलेली शब्दांची 
मांडणी किं० सरणी, २ भल्त्याच सरणीनें एकादे 
काम करणें. 

अपभाषण [ सं० अप ( भलतेंच ) कळ 
न० 2 दुर्भापण. २ सभ्याचाराला सोडून असलेले 
बोलणें. ३ शिवीगाळ. 

अधभ्रंश [ सं० अप--भ्रॅश ( भ्रशन्य्पडणें )] 
प० २ खालीं पडणें. २ मूळच्या शुद्ध रूपापासून 
विकृत होणें, किं० असा विकृत झालेला शब्द; उ० 
आपदा, अब्दा; अपवश, अपेश; अक्षयतृतीया , 
अखेतीज, | नाश, भ्रथ्ता, भ्रम, पतन. ज्ञा०. 


अपम 


अपम [ सँ८ _ पु क्रांन्तिवृत्त, 
-श्रत्त न० क्रान्तिवत्त, 

अपमन्य [ सं० अप 
कोप ) ] विट क्रोधरदित. 

अपमान [सं अप -मन ( भलांत कराण 
समजणे ) पु८ मानखंडना 

अपमानणें [ सं ] चा अवघा करणे: विक्का 
रणे; ०य असभ्ययणाचें वर्तन करणे, 

अपमानित [ सं८ ) ज्याचा अपमान झाला 
आहे असा; अपमान पावलला. 
_ अपद्त्यु [ सं० अप-ऱ्मृत्यू ] पु: २ 
स्मिक मृत्यु; अपघात. २ फार मोठे संकट .३२अप- 
स्वत्यु टळणे [कि८ चुकर्णे मरण व्ात्रीनं येणार 
असा बळकट सेभव असतां त्यांतून वरचाबणे किट 
निभावणें. उ० तो मुल्णा माडीवरून पडला पण 
त्याला कांही डजञा झाला नाही; त्यांचा अपमत्यु 
टळला म्हणावयाचा . 

अपयटशा [ सं० ] न० 2 अपक्रोति , दुष्कात 
२ जे उद्दिष्ट मनांत वरून प्रयत्न केला त॑ न सावणे 
किं० तो प्रवत्न सिंडीस न जाणे: ता प्रयत्न निष्कळ 
होणें. &अपयक्षाचा 'बनी ज्याने चुकती कळली 
नाहीं पण ज्याच्या माथ्यावर विनाकारण सुका 
लादली गेली आहे असा माणूस; दुसऱ्याचा अपराध 
ज्याच्या माथी उनीचच्या उगीच बसविला जातो 
तो. एकाद्याच्या माथ्यावर अपयक्षाचें खापर 
फुटणें त्याला दुसर्‍या कोणी केलल्या अपरावावद्दळ 
दंड होणे किं० निंदा सोसावी लागणें 

अपर [ सॅ० ] विळ2 दुसरा , अन्य, वेगळा 
निराळा. २ पाठोमागचा,, नंतरच , शवटचा 
पाश्चिम दिद्येचा. ४ निकट. ८ दृरचा, दुसर्‍या 
टोकाचा . &अपरासझे पु० ८ प्रेतरदहनाचा आआ्र 
२ दाक्षण आण गाहपत्य हे आम. अपराण्ह पु 
2 दिवसाच्या २५ ते २५ किंवा 2०९ ते २४ घटका. 
२ दिवसाच्या दोन भागांपॅका दुसरा किं० पांच 
भागांपैका चवथा. ३ दुपार. अयरांत पु 
कोकणप्रांत. अपरापर वि० नानाप्रकारचे. क्रि 

० उत्तरात्तर, अपरास्छञा नाथ पु ० पाश्चिमसमुद्र 
अपरक्रयास्त्रा> ओध्वंदीहक. अपरपक्ष पु० > 
डेब्गपक्षे . २ पितूपक्ष . ३ दुसरी वाजू, अपरपर्याय 
उ०त्याच अथाचा दुसरा शब्द: उ० उदक ह्याचा 


दर )नमन्य 


तिरस्कार. 


शा. 


५५० 


८5-मंडल, 


॥ राण. 


अपरू.प 


ग्परपथाच जळ. अपररात्र पु८ ( सगाठात स्त्री 
राधाचा टाबटचा भाग. अपरत्हाक पु सवग. 


अपरवडी ' अन्याव, 1 जा.” '. अपस्सूय 

206022७ पु? अन्यत | 0४1 
गाइमाने आम्टण, अपरस्वस्तिक न£ क्षात- 
ज्ञा चा पाशिम विद. अपरंपार सं अ श्रपक्चष्ट 
रूप । वि ज्याचा दसरा काढ डस नाहा असा; 
शअसयाद : शखंग्य: अंगाणत. श्र्लानात 


ट्रा 


अपरव वि ज्याच्यासंवेथाने बाढ, नेटा , संडे, 
इ०नोहो असा ( हक्क ४८ ) . 

अपरवब | सं० अय ( शरयाग्य 
( वान) ] पु०८ 2 लढा, भांटण, २ अपर्काति, 

अपराजिता स्त्री 2 इशान्य दिशा .२ दंगाडेवी 
( बिञयादडामीस दिचे पत्ञाकेला जाते). ३ एक 
वनर्स्पांत | 

अपरा [खं ० अप--राध (ययुकणे )] पु० 2 
दाप, युन्दा. २ बक, तखशीर, ३ पाप, &>अप 
राधी पु० ज्यानं चुकी, अपराध, क्रि युन्दा 
कला आहे ता. 

अपरापराी स्त्री > ' दडला; वाताहात. तुका”! 

अपरिग्रही वि ) संगरांहत: सय्रह न करणार! 
1 ज्ञा० (. 

अपरिप्यित[ सं०अ-पाराचित (माहितीचा) ] 
वि ८ अनोळ्यया, २ माहित नसलेला, परकी : 
तिम्हाईंत . 

अपरितोख पु० | असंतोप. 1 जा :. 

अर्पारामेत [स॑८ अ--परि--मित(मापलेला) ) 
वि ०अगणित ,असंख्य , अमोज. अतोनात : जें मोजता 
क० मापता यण अडानय आहें अस. 

अपरिहार वि० | टाळण्यास काठण. 1 ज्ञा०! 

अपरिहार्य[सं०अ 4-परि :- हार्य(न्व्दूर करण्या- 


नेर्रंव 


जांगा; हृन्च्हरण) ] [व० 2 न टाळतां कि०न 
चुकांवतां येईल असें, २ ज्याची दरुस्ती करतां यंत 
नाहा असें 


अपरूप | सं० अपूव याचें हेंगाडं ल्प ] वि८ 
चमत्कारिक, विलक्षण, असाधारण. &अपूर्वार्ह 
अभप्रपाड स्त्रा ० क्वाचित्‌ प्रसंगी ढिसणारा [क८ 
वणारा असल्याकारणाने एकाद्या पढाथाविपयांची 
1क० माणसाविपयींची कळकळ, आस्था, गोडी 
क० प्रात 


७ 
अपरोक्ष 


अपराक्ष [ सं अ ( नाहो )--पर :-आक्ष 
(डोळा)परोक्ष न्दृटटीपलीकडे : अपरोक्ष न समक्ष ]क्रि० 
वि 2 समक्ष;र्वरू: हजर असतां. २ हजर नसतां; 
पाठीनागें. टीप-्ह्या डाब्दांचा पाहिला अर्थ व्युत्प- 
त्तीला धरून आणि तरोवर आहे. दुसरा 
पण र्ढ॒ आहे. 

अपलक्षण, अवलक्षण [ अप, अव ( वाईट) 
कलक्षण (चिन्ट, गग) ] न० अपशकुन .दुष्मरिणाम , 
हान, ४८चे सूनक चिन्ह. 
लक्षणी विवाईट गणांचा : अशूभ आणणारा. 

अपलाप [ सं ० अप (भलनेंच) लपू (वरोलणें)] 
पु० 2 सत्य झाकणें किं० छपाविणे. २ सत्याला 
विकून स्वल्प देणं 

अपवर्ग [सं० अप--वज ( सोडणे, वगळणे )] 
पु० 2 समाप्त. २ अपवाद, विशप नयम. २ माक्ष 
जन्ममरणांपासून मुक्तता. ४ देणगी. ५ त्याग. 

अपवर्त [ स॑० अप--वृत ( असणें) ] पु० २ 
काडून टाकणे. २ साधारण भाजक. २ साधारण 
भाजकानें संख्यांना भागन त्यांना लघु रूप देणें 

अपवर्तन [सं०] १ न०काटून घेणें. २ दुसरी- 
कडे नेणं.३ साक्षप्त करणे,४ (गणित) संक्षप देणे. 

अपवाड ! अदाक्तता. 1 ज्ञा० :. 

अपवाद [सं० अप(उडट) --वद्‌ (वोलणगें)] पु० 
2 खोटा आराप, आळ, टपका. २ निंदा. २३ 
[नयमाशया विसंवादी जेकांही ते.४ खंडन. 3अप- 
वादक, अपवादी वि निंदक. २ विरुद्ध जाणारा. 

अपवारक [ सं० अप--वृ (झाकणे )] पु० ? 
आच्छादन. २ पडदा. ३ आडोसा 

अपवारण [ सं० अप--वृ ( झाकणे ) ] 
लपावण , झाकण, आच्छादणे 

अपवारित [ सं० अप--व ( झाकणें )] वि 
2 झाकलला 

अपवित्र [ सं० अ ( नाहां )--पावेत्र (शुद्ध) ] 
वि अशुद्ध; मालन; सदोष 

अपविद्या [ सं० अप ( खोटी )--विद्या] स्त्री ० 
माया , अज्ञान 

अपविध, अपावेध पुत्न पु० आईबापांना 
टाकून दिलेला आणि परक्यान आपला म्हणून 


स्वीकारलेला पुत्र 
पव्यय [ सं० अप ( भलताच )--व्यय 


अर्थ चक 


> अपलक्षणी, अव- 


>>> 


अपस्वा्थे 


( खर्च )] पु० २ भल्त्याच कामो केलेला खर्च. २ 
अयोग्य कामांत धालावेळेला काळ, पैसा ,शक्ति,इ०. 
अपदाकुन [सं० अप (वाड) --शकुन ( सूचक 
चिन्ह )] पु० अशुभसूचक 1चन्ह. 
अपशढ्द [सं०८ अप (अयोग्य) -- शब्द ] पु० 
? व्याकरणदष्टया योजणे योग्य नाहो अल्ला शब्द. 
२ चुकोचा प्रयोग, २ य्राम्य शब्द. ४ शिवीगाळ, 
५ निंदा करणारा शब्द. ६ दुसऱ्याचा धिक्कार कर- 
णारा शब्द किं० भाषण 
अपसव्य [ सं० सव्य ( सुलट ) तो] 
वि० २ उजवा, २ उलटा, विपरात. न० जानव 
उजव्या खांद्यावर ६५ 
अपसा तुपक्शी [ म० आप तं; विचित्र 
घटना ] स्त्री० ९ आपपर भाव; हें माझें तें तुझे 
अश्शी वाढे, २ भांडण, बोलाचाली 
अपसारण [ सं० अप -सारण ( सारणे, ढक- 
लून देणें )] न? 2 दूर करणे. २ घालवून बण 
अपसिद्धांत [ सं० अप ( चुकीचा ) ५ सिडान्त 
( विधान ) ] पु० चुकीचा किं० खोटा सिद्धांत , 
मत, तत्त्व, इ० 
अपसुऱ्प्रा [ सॅ० अप ( चुकीचा )4-म० चूर 
( ध्वाने, आवाज )] वि० चुकीचे स्वर काढणार 
( वाद्य )/क० बेसूर गाणारा ( माणूस ) 
अपसोशी [ फा० अफ्सोसू दःख ] वि० ९ 
दु:ख करीत असलेला 
अपसोस [ फा० अफसोस्‌ च्दुःख ] पु? 
विलाप. २ दुःख करणें. २ दुःखाची गोष्ट 
अपस्त्ञान [ सं० अप सान ] न० १ घरात 
कोणी माणूस मृत झाल्याच्या विटाळासाठा वळळ 
स्नान. २ सुतक संपल्यावरचे स्नान. २ प्रेतात 
घातलेले भान. ४ खान वेलिलें पाणी. "५ एकदा 
स्नान केलेल्याच पाण्याने पुन्हा छान 
अपस्मार [ सं० अप-स्ू ( स्मरणे )] छु? 
१ तोंडांतून फेल येऊन ज्या सांगान मनष्य बेशुद्ध 
पडतो तो; फेपरें. २ विस्मरता 
पस्वर [सं० अप ( खाटा ) 'स्वर ] पु० 
9बेसर. २ संगीतशासत्राला विसंवाद] स्वर; चुकांचा 
स्वर. वि० शुद्ध स्वर नसलल ( गाणे,वाद्य, ३०) 


अपस्वाथ [ म० आपला स्वार्थ) पु० स्वता- 


--2> 


गा“्ट 


अपहरण 


च्याच फायद्याची कि० सोयीचा गोष्ट, कि अशा 
गोषधडीविषयांचा प्रशरत्न. 
असद रण (खे ० अप --दरण: 
१ घेऊन जाणें. २ दृर सारणे, ३ 
अपहती [ सं० अपरहर्त (नेणारा , घेणारा । 
पु० 2 2 धरन र्ग 
सारणारा . 


क 
म टे 


न्व्हरण ) 


जागरण. 


१६1 


चारणारा. जाणारा. ३ 


अपहार | ८ अप--दार ( डरर्‍नेग ) पु० 
2 घेऊन जाणे: दूर सारणे,२ चोरून नेणे.३ चारा 
४ नाट. '« दुसर्‍याचा ऐवज गिळकूत करणे 


अपन्हव [ सखै० अपऱ्यन्द ( ल्पाविणे ) ) पु 
लपविणे. २ नाकारणे. > शांत करणे.४ हान. 
अपन्हाति [स अप--न्ह ( लपविणे )] स्थ्रा८ 


द 


“ 


2 ल्यविण, २ ( साहित्य ) मूळच्या वमांबदल । 


ने 
> 


दुसऱ्या धर्मांचा आरोप करणे, उपमेय ह्या 
वस्तूच्या स्वल्पाचा अपलाप तिच्या 
जार्गा दुसरा म्हणज उपमान डी वर्तु स्थापत केली 
असतां “* अपन्हाते २? हा अलंकार होतो. ३० न 
हें नभोमेडळ, वारिगाश, न तारका, फेसाचि हा 


करून 


तयार्शा| । न चंद्र हा, वतुळ शोप झाला, न अंक ' 
तो, विष्णु गमे निजला !। विशेष माहितीसाठी . 


आमचे ““अ्थालंकारांचें निरूपण?! दे पुस्तक पहा. 

अपक्षेप[सं० अप(खाल--क्रिप्‌ (टाकणे) ]पु ८ 
2 फेक्रून देणें. २ खाला टाकणें. 

अपा, अप्पा पु” 2 वहमानाथक पदावि. उ० 
सदाशिव अप्पा, विनू अप्या इ०. २ पुरपाचें 
विशेष नांव. & सोनार शिपी ळुळकार्गि अप्या 
तिवांची संगांत नको रे बाप्पा ( हो तान प्रका- 
रच्या वंद्यांचीं माणसें ल्वाड असतात ). 

अपांक्त ( खं ० पैक्तींतून वाहेर टाकलेला ]वि 
जातींतून वाहेर टाकलेला, (ज्याच्या अन्नव्यवदार 
त्या जाताचि लोक करात नाहोत) ; वाहिक्त; वाळीत 
टाकलेला. & अपांक्तपत्र न०ण्का विाराष्ट जाती- 
च्या एकत्र जमविल्ल्या लोकांच्या पुढें र्‍या जार्तांच्या 
एकाद्या व्यक्तीला वाळींत टाकल्याचा जो कागद 
वाचून दाखविला जातो तो. 

कणा [ खै> अप--अंग ] वि० ज्याचें 
बोधन यी ० दंद्रिय कमी आहे असा; जसें 

१ ", वाह्रा » दे०, 


अपुनरात्रात्ति 


अपांग [सं० ] पु० टोळ्या चा वाहेरीळ कोपरा . 
) कटाक्ष, कषपादष्टि । जञा० !. 
अपांगणें अ० क्रि2 जावगुकीच्या ग्थिनीत 
असणे: पेचात सांपटणे, 
अपाड वे ०) असाधारण, विल&ग. 1 ज्ञा०:. 
अपाडापाड ) भाम्यासाम्य, 1 ज्ञा० :. 
अपात्र सं० अ अयोग्य )सपाचघ्र । वि 
यक: एण्वादी वस्तू थावयासत अयोग्य. 
। सत्पाचे यांच्या उलट ), अपात्री दान 
कुचकामाच्या कि० अधम माणसाला दिलेलें दान. 
अपादान [से श्रप-या आदान ]) न० 2 
दुर नेणे: वियोग घडवन श्रागणे, > (व्या) 
पंचमी विभक्तांचा अर्थ, 
अपान | सै० अप -अनू्‌ ( यास नोटगे ) | 
पु ८ प्राण, अपान, व्यान, उदान,समान, हे जे 
शरीरान्तर्गत पंचप्राण त्यांपेका दुसरा; अथोबायु. २ 
श्वास सोडणे; उच्छवास ,(याच्या उळ्ट प्राण). न० 
[ पिणे, 
अपान ' सं०८ अ--पान ( पिणे ) ! न० न 
अपांर्पारे ) दुद्या. 1 जञा० /. 
अपामार्ग | खे०] पु आधाडटा (औषधासार्ठा, 
दांत वण्यासाठी, याजिक कर्मात, वौरे याचा उप- 
योग करितात.याच्या राखेचा (अपामार्गक्षार) कपडे 
धुण्याच्या कार्माही वराच उपयोग होतो. 
अपाय [ सं०अप--ड(जाणें)]पु०१ नुकसानी , 
इजा,हानि, अहितकर गोष्ट, २ संकट, आरिष्ट, ३ 
विनाश. 
अपार [ खं० अ ( नाहीं )--पार ( पैलतीर) 
ज्याला ) ] वि० 2१ ज्याला अंत किं० शेवट 
नाहीं असें; अमयाद; अफार, २ अतोनात; आति- 
शय मोठें. २ आटोक्‍्यावाहेरचें. 
अपारणें अ० [क्रे० ( कावेतेंत ) 2 निवून 
जाण. २ कमी होणें; उतरणें; शम . 
अपालिपा पु ल्पंडावाचा खेळ. र 
_ अपा (-प्पा-) शाई जोडा पु० पूवा 
कोणी सुप्रसिद्ध अप्पा म्हणून व्राम्हण इसम होता, 
त्याच्या पद्धतीचा जोडा, 
अपाव्रेत वि०|उवड, प्रकट, स्पष्ट. 1 ज्ञा० !. 
अपावो पु० | नाश, ह्याने. 1 ज्ञा० . 
अपुनरावरत्ति स्त्री”, अपुनर्भव पु० [ सं० 


नाला 


अपुरता 


अ--पुन: --आवृत्ति; अ--पुनः --भव 1 2 भाक्ष: 
आत्म्याची जन्ममरणांच्या फर्‍्यातून सुटका 

अपुरता, अपुरा [ म० अ--पुरण 1 वि० 
१ न संपलेला, पूणे न झालेला. २ 
इतका; आखूड, तोकडा , लांडा. २ अर्धवट, कम! 

अपुष्ट [सं० अ ( नादीं )न-पुष्ट ( पातल्ला 
पुषनन्पोसणे ) ] वि न पांसल्ला 
रोडका, अदर्क. २ ( साहहत्य ) अथात भर न 
घालगारा ( शब्द इ० ). & अपुष्टत्व 1क० 
अपुष्टाथत्व न० मुख्याथांत भर न बाल्णारा 
शब्द , किं० जो शब्द गाळला असतां बिलकुल अथ- 
हानि होत नाहीं असा शब्द योजणे हा दाप. उ० 
बिस्तोर्ण आकाशिं विभू वघून जाओ. प्रिय काप 
तझा गळन । येथें विस्तीर्ण ह्या शब्दांत अपुष्टाथत्व 
हा दोष आहे 

अपूट [सं० “अस्पृ2' याचं अपभ्रष्ट ल्य ] ॥वे८ 
2 न स्पशिलेला, न वापरलेला, न वस्कटल्ला, 

ज्याचा तसा ठेवलेला (खाण्याचा पदाथ , काप 
इ० ), ३० हें लुगडें तुझ्याकरितां मौ दोन माहिन 
अपूट ठेवलें होतें, त्याची आजच्या मुहूर्तानें धडी 
मोड. २ सुरतानाभिज्ञ ( स्री किं० पुरुष ) 

अपूप [ स॑० ] पु० णए्क उंची खाद्य, (धारगा , 
अनरसा, ३० सारखें ) 

अपूर [ म० न पुरण्याइतका | स्त्री तोटा 
उणेपणा: कमताई. & अपूरनपूर स्त्रा ।काचत 
कमताई किंवा उणेपणा 

अपूण [ स॑० अ--पूर्ण ( भरलल 9) ] ४वि० 
१2 न भरलेलं. २ कमी असलेलं. ३ पूण न वाढ- 
लेले, केलेलें, [पिकलेळें, इ०. & अपूणमाफां 
जमीन स्त्री० ज्या जमीनीच्या सार्‍्यांत थाडाशा 


स्ट 


क] 


ठ्ठ 


९ 


र्यी 
*, 


सूट॒ असते अश्शी जमीन. अपूणाक ( गाणतात 3 | 


पूर्ण अंकाहून लहान असलेली संख्या; जस 


५५ 


१ २०? 

अपूर्व [ सं० अ--पूर्व ] वि० जें पूर्वी घडले 
किंवा अनुभविलें नाहो असें;प्रथमचे .२ नवीन; अद्‌- 
भुत; लोकोत्तर; अजत्र; असामान्य. पु० परब्रह्म 
€अपूर्वदर्रीन न० प्रथमचें किं० पाहिलेच दर्शन 
(नजरेस पढणें). २ एखादी अजब किं० लोकविल- 


क्षण गोष्ट पहाणे अपूर्वाई [ अपूर्व चे भाववाचक 
नाम ] स्त्री १ विलक्षणपणा , नवलाई. २ क्काचेत्‌ 


४] 


पट 


अपाक्षित 


प्रथगो करण्यांत येगारी पण आस्थेने करण्यांत 
येणारी जी गोट तिच्यावरून व्यक्त होणारें प्रेम. 


। उ० तुझी मैत्रीण येवड्या अपूर्वाईतें तुला वोलाव- 


पुरण्या- | 


हाडका , 


याला आली आहे, आणि तूं जात नाहोॉस, याचा 
अर्थ काय £ (“अप्र्पाई' याच अर्थानें रूढ आहे ). 

अपूस; हापूस [ पोतु आल्फान्झो ] पु० 
कलप्ती कापावयाचा आंत्रा ( ज्याची प्रथम लाग- 


। वढ आल्फान्झोनें गोव्यास केली ). 


अपट वि० 2 नवीन, नवारीका, न रुऊ- 
लेला ( वैल ). २ पूर्णपणे कह्यांत (के० आटो- 
क्यांत न आलेला, अवशीकृत.२ न मुरलेला, अन- 
नभवी ( जगाच्या व्यवहारांत इ० ). 

अपेय वि० ) पिण्यास अयोग्य. 1 ज्ञा० (. 

अपेश [ सं ०'अपयदा' याचे अपभ्रट रूप]न० 
£ अपकीर्ति. २ पराभव. ३ फजिते; वढलोकिक . 
9 अपेशाचे खापर एखाद्याच्या डोक्यावर 
फोडणे आपण आरंभिलेल्या एखाद्या कार्यात 
आपली फसगत झाली कि० कार्य सफल झालें 
नाहों तर त्याचा दोष दुसऱ्याच्या डोक्यावर विना- 
कारण लादणें. 8अपेश्याचें मोटकुळें, अपेशाचे 
टोपले ( घालणें, देणें ) असेही ह्याच अर्थाचे 
वाक्‍प्रचार आहेत ) 

अपेशी [सं० अपयश याचें अपभ्रष्टरू्प ) ] 
वि० १ ज्याला त्रदूलोकिक, फजिती, पराभव 
कि० अपक्ीति प्राप्त झाली आहे असा .२ ज्याला 
एखाद्या कायत यश किं० सिद मिळत नाहोंअसा. 

अपेष्टा [ म० अप--इष्ट--आ ( प्रत्यय )] 
इच्छेविरुद्ध गोष्ट ] स्त्री० दुःस्िति, जाचणुकाची 
अवस्था. & हालअपेष्टा स्थी? अ० व० खडतर 
स्थाति किं० भोग; कष्टमय स्थिति; छेश. 

अपेक्षणीय, अपेक्ष्य [स॑० अप--ईक्ष(पाहणें)] 
वि० ९ आशा करण्यास किं० इच्छा धरण्यास 

[ग्य किं० लायक. २ अटकळांत अतलल 

अपेक्षया [ सं० अपेक्षा? शब्दाच्या तृतीयेच 
एकवचन] ०शौं तुलना केली असतां;०च्या मानान 
०च्या पेक्षा 

अपेक्षा [ सं० अप--इक्ष ( पहाणे ) ] स्त्री ० 
१आश्ा; इच्छा. २ जल्री; गरज; अगत्य. २ अट- 
कळ: अजमास 

अपेक्षित [ सं० अप--इक्षत ( पाहिलेले; इक्षू 


ांच्छलल: ज्याच्यावदल 
श्रगत्थ क ० गर: 
असलेल, 3 अरककात ज़मास कलल 
अपेते वि ; प्राप्त: वशा. । ज्ञा० (. 

अपेसे क्रि2 वि2 । आपल्याभापण, 1 ज्ञा ८ ! 

अपेञुन, अपेझुन्य्र [ खं पुन ( चडाट- 
ग्वोर ) याचे भाववाचक नाम |) न० ८ वहाट- 
ग्ोरपणाचा आभाव. २ दृष्टपपणाचा अभाव, २ लस- 
पणा: क्रजुता: सरळपणाचा व्तंनक्रभ. 

अ (आ-) पोय्णी, अ (आ-) पृप्णी | सँ० 
अपादान । स्त्री> भाजनाच्या सुरवतास शणि 

माप्तास जं आचमन करतात त 

अपोरुप, अपारुपय | खटल्य --पुनुप ] वि०८ 


न्पाहण ) ]वि८ ८ 


व्राळगला शस 


॥>1। 
झम्सन्कल् 


आणल. 4 


' पत्ना, 


। ज्याला । वि८ अत्युत्तम: अत्युत्कृष्ट: 


मानवी आक्तीपळीकडील; अमानप; देवी. २ मानवी 
प्राण्याकडे ज्याचें कर्तृत्व येत नाही. अर्ल; इंक्र- | 


निर्मित . ३० वेद अपीरुपेय आहेत. [ खळ. 
अप्पाधप्पा , अप्पाधाप्पा पु० मुलांचा प्क 
अप्रकांड [ सं? तरस-प्रकांड (झाडाचं खोड )] 
वि ज्यास व्रुंथा किंवा कांडे नाही असे; छोटे 
( झाड 
असल्ळ भापण रकि८ कथन उ०; असंबद्ध वचन ४० 
अप्रक्ृत [ खं० अ-प्रक्त ( चाळे ): प्रभ 
कृन्करणे ] वि» 2 मुख्य नसले, अप्रवान, 
आनुपैगिक . २ प्रातपाद्य विपयास सोडून असलेले 
असंव्रद्ध; अप्रस्तुत; पाल्दाळिक. न० (साहित्यांत) 
उपमान; प्रकृत ह्म उपमेय नव्हें ते. 
अप्रगटभ [ सं० अ ( नाही ) -- प्रगल्म ( प्रोढ, 
पक्र. ] वि० 2 भिडस्त, लाजाळू. २ बॉट नव्हे 
असा. २३ अपरिपक्र, ज्याची पूर्ण बाढ आली नाहो 
असा: ज्याचा अझन पूर्ण विकास झाला नाहीं असा. 
अप्रज | सं० अ--प्रजा ] वि० 2 संततिहान. 
२ वसाते नसलेला; निर्मनुध्य.२ न जन्मलेला 
अप्रणीत [ सं० अप्र नीत ( नल्ला; ना 
नेणे ) वि०2 न केलेला; न उपदेशिलला; कर्तव्य 
म्हणून न सांगितलेला, 
अप्रतक्य [ सं० अ--प्रसनत्वर्य (तकितां येईल 
असा; तकुन्च्तकं करणें ) |] घुद्रीने किंवा तर्काने 
जाणण्यास अद्दाक्य; दुक्षंय; अवगनीय 
( त अ ( नाहों ) --प्रतिवंध 
॥ वि० 2 अप्रतिहत: ज्याला 


). २2अप्रकांड कथा स्त्री८ सुय्याल सोटून 


| 


अप्रमत्त 


बटकाव , भाटकाठा , ७७% भमऱ्ञाव, ना. शला, टॅ 


ज्याच्याबदल बाया, धाटाळा, वार, वगेरे नाह 
शर्थ ( दाषाच बन कौर ). दाय पु ययार्‍्या 
बदल्ह कांडी बांधा , हरकत , 2० नाही अडा वाटला- 
पाजत बनंदोळत , माल्मत्ता, ४८ ( याच्या उलट 
सप्रतिबबदाय ) 

अप्रतिभट _ सं असप्राननर ( सामना कार- 
णारा बोडा, पहिलवान ,४० ) | पु० ८ ज्याच्या 
ताडीचा दुलरा काणा याड नाडा असा. २ ज्याचा 


पराभव करणारा काणी नाही असा (योढा, प्रति- 
डं 3 
अप्रतिम | स॑2 अ (नाही 3--प्रातमा (उपभा) 
अरनंपन. 
अप्रतिमलछ वि० ) ज्याला कोणी प्रतिस्पर्व 
नाहीं त्रया. जा० (. 

अप्रतिरव [ सं ० अस-प्रतिस-रव (टाब्द ) ] 
वि 2 ज्याच्यावद्दळ वांबा , तंटा, वाद, वगैरे कांह 
नाही अशी: निवेधपर्गे भागतां येडल श्रर्हा। ( माल 
मत्ता ,जिनगी ,ड०). २ आडकाठी नसलळला भागव? 

अन्रतिष्ठा [| सं०अस-प्रातिष्ठा(मान ) | स्त्री 
८ मानहान: मानखंडना: अपकॉाति; वआत्र. २ 
अस्थिरता . 

अप्रतीत [ सं८ अ--प्रतीत ( संतृष्ट, जात, 
प्राप्त) ] वि 2 ज्याची प्रतीति किं० अनभव नाही 


| असें. २ ज्याचे ज्ञान नाही असें; दुवोब, २ अर्स- 
तुट. ४ ( साहित्य ) अस्पष्टार्थ ( गाव्द ). 


अप्रतीति [ खॅ० अ--प्रतांति ( प्रातिस-ड 
"जाणें ) ]स्त्री७ 2 दवोंधता; दज्ञेयता : प्रसयक्ष ञञान 
[कवा अनभव वाचा अभाव.२ ज्ञानगाचर न हाण. 
_ अप्रघान [ख८ असप्रधान ( मुख्य ) ] वे? 
गाण: दुय्यम प्रतीचे; मुख्य नव्हे असें, 

अप्रबुद्ध (सं ०८ अन-प्रसुड (वुथूँूजाणणें)] 
वि० 2 ज्याची वाढ प्रगल्म झाली नाहा असा; 
अपक्व वृद्धीचा. २ अज्ञानी , मंद.2 अनभिज्ञ; अप- 
[रिचित:; अननभावक 

अप्रश्न ([सं० अ ( नाहो )--प्रम (वलवान्‌)] 
बे० 2 वबलडीन; सामश्यंहीन., २ ज्याचा दुसर्‍्या- 
वर दाव, तावा, ॥क० नियंत्रणा , नाहीं असा. 

अप्रमन्त [ सं० अ--प्र--मत्त ( मद><झिंगणें , 
गाफील होणें ) ] वि० ८ कर्तव्यांत न चुकणारा « 


अप्रमाण 
२. सावव, हुपार, दक्ष, जागरूक. 

अप्रमाण[स॑ अ(नाहो)-सप्रमाग (आवार कि 
माप)ज्याला ]वि०८ ज्याला कांही मवादा नाही अस. 
२ ज्याला कांही पुरावा क आधार नाही अस. 
३ आदी म्हणून न अनसरलले; आविधसर्नाय, ४ 
मान्यता न पाबळेळे; अस्थापत. 

अशस्रमेथ्र [ सं ० असपप्रस मेव (मा्मापणे)] 
वि० > अमयाद, अपार. २ आकलन करण्यात 
अटा्य: अशय, ३ जें लिद्ध करून दाखवितां येत 
नाहो असें ( ब्रह्म ). | निश्चय करण्यास अराकेय 
गं जञा० :. 

अप्रयोजक [ सं? असप्रलयुज्‌ ( जोडणे ) 
--क ( प्रर्‍्यय ); संस्कृतांतून चुकाच्या अथानें रूढ 
झालेला शब्द ] वि? 2 ज्याची जल्रा रकिं० 
गरज नाहीं असें; निर्पयोगी; न लागूं पडणारा . 
२ मूखंपणाचा. 

अप्रवीण [सं० अ (नाहो)--प्रवीण (कुदाल)] 
वि० 2 अकुदाल. २ अनभ्यस्त; एकाया कामांत 
न मुरलेला किं० न वहिवाटलेला. 

अप्रव्वात्ति स्थ्री० ) अन्यथा प्रदत्त होणें. कुमार्ग. 
1 ज्ञा० !. 

अप्रशस्त [ सं०अ (नाही) --शस्त(स्तावे- 
लेले; शांसस्व्स्तावणे ) ] वि ९ न स्ताविलेला: 
अध्ाध्य; निंद्य. २ हलक्या दर्जाचा. ( मराठांत रूढ 
अर्थ ) १ आकुंचित, ऐसपैस नसलेली , अस्द 
( जागा ). २ असंस्कृत, साम्य. 

अप्रसक्न [ सं० अ--प्रसन्न ( स्वच्छ, संत; 
प्र--सदन्न्वसणें,बचणें)] वि०१ अस्वच्छ (पाणी , 
इ०), २ संतुष्ट नसलेला. ३ आनंदित नसलेला. ४ 
नाखूप असलेला; नाराज. ५ योग्य नसलेला. 

अप्रसाद [ सं० अ--प्रसाद (करपा) ] प० ८ 
अवक्रपा . २ नाखुपी , असंतोष. 

अप्रासिद्ध [ खॅ० अ--प्रसिद्ध ( विख्यात ) ] 
वि० १ माहीत नसलेला. २ गोण; हलक्‍या प्रतीचा. 
३ प्रसिद्धि किंग्कीति न संपादिलेला. ४अरूढ, चालूं 
नसलेला , वापरण्यांतून गेलेला ( शब्द ). 


अप्रस्तुत [ सॅ? अ ( नाहो )--प्रस्तुत(चालू. 


असलेले;प्र ]-स्तु:स्तविणें, सांगणें )] वि०१वाळ, 
घेळ ,किं० विपय, यांच्या संबंधानें अयुक्त,२ असंबद्ध, 
३ मूर्खपणाचे. &अप्रस्तुतप्रशंसा ( साहित्य ) 


स््री० प्रकत वस्तूविषयो वबोलावयाचें असतां अप्र- 
कृत अशा वस्तूविषयीं कांवे बोलतो, आणि प्रकृत 
वस्तूचा अप्रत्यक्षपणे बोध करून देतो, तेव्हां 
८ अप्रस्तुतभशंला ?' हा अलंकार होतो. अप्रस्तृत 
अक्ा वस्तूविषवा प्रशंसा म्ह० कथन किं० विधान 
केलेलें असते म्हणून ह्या अल्काराला “* अप्रस्तुत- 
प्रशांसा ') हें नांव देण्यांत आलेलं आहे. हिचे पांच 
प्रकार आहेत. विददोष खुलाद्यासाठा आमचें 'अर्था- 
ल॑कारांचें निल्पण * हें पुस्तक पहा. 

अप्रा, अपरा [ म? ' अपुरा याचें अपभ्रष्ट 
रूप ] वि० 2 लांडे, आखूड. २ आखूड नाकाचा . 

अप्रांत वि० | अपार. 1 ज्ञा०!. 

अप्राप्त | खं० असप्राप्त (प्रसआपू ) ॥वि० 
१ न मिळालेला. २ अकृताथ, २३ ज्याला बह्मा- 
नंद प्राप्त झाला नाहो तो. ज्ञा? £ 3-योवन 
वि जो तारण्यदशला अर्थापे आलेला नाहों 
तो. -व्यवहार वि० कायद्याच्या दृष्टीने जो 
लहान वयाचा तो. 

अप्राप्य़ [ स० अ ( नाहो ) -- प्राप्य (मिळ- 
ण्याजोगें; प्रस-आपून्समिळावेणें )] वि० मिळावि- 
ण्यास कठिण; दुरवाप. 

अप्रामाणिक [स० अ ९( नाहो ) -“- प्रामा- 


. णिक (बिश्वासु)]वि०? बेविश्वास्‌, लुच्चा , खोटा . 


२ विश्वासाला अपात्र क्री० नालायक: शंकनीय. 
३ ज्याला कांहीं प्रमाण, पुरावा, आधार, ३० 
नाहो असें: प्रमागविरहित . 

अप्रासंगिक [ सं० अ-प्रासंगिक ( प्रतेंगाला 
योग्य) ]वि० २ प्रस्तुत प्रसंगाला कि ०विषयाला वगैरे 
सोडून असलेले.२ प्रस्तुत कालाला अतुचित किं० 
अय॒क्त. 

अप्रिय [ स॑० अ--प्रिय ( आवडता ) ] वि० 
नावडते: न रुचणारेंःन पटणारे; झोंबरें. 

अप्रीति [ सं अस-प्रीति ( आवड ) ]स्त्री० 
2 प्रेमाचा अभाव. २ वैरभाव. २ नोवेंड. 

अमप्रोढ पु०, अप्नोढा स्त्री [ सं० अ--प्रोढ 
( पक्क ) ] वि०१ वयांत न आलेला-ळी मुलगा- 
मुलगी. २ धीट नव्हे असा-शी; नम्र. ३ अप्रगल्म . 
* अप्सरा [ सं? अदभ्यः सर्रान्त उद्द्छान्तन्च 
पाण्यांतून वर येणाऱ्या ]६ स्त्री? ८गंधर्वपत्नी. २ 
स्ववेंद्या ..( या इंद्राच्या दासी होत. कोणा साधूची 


अफतादार 


तपश्चवां उग्र होऊन उन्डाला आपले पद जाडल श्री 
भीति वाटली म्हणजे तो. काणर्‍्या तरी 
यया भाधूर्चा तपश्चय्रा भागण्याकरतां पार्ांवतो. र्‍या 
सुंदर असतात म्हणून कोणाही सुंदर त्यीला विनो- 


अप्पर 


दाने “ अप्सरा! म्हणतात ). 
अफतादार | फ!० अफतादाह > पडल्हला 
पडीक राहिल्ल्हा ) वि० पडीक: उपयोगांत कि० 
वापरण्यांत नसले ( वर, जमीन ). 
अफरातफर ( म? ] स्त्री> 2 घोटाळा: 
घालमेल, > लबाडी; अप्रामाणिकपणानें केल्या 
बोटाळा , अव्यवस्था , दुरुपयोग ,ग्वोटा व्यवहार ,र०. 
अफल [ सं०८ असफल ] वि० 2 निष्कल; 


ज्याच्या पासून काढी कार्यनिपयात्त होंन नाहटा 
असे, २ 
नादा तें. 

अफलाक (_ -ग ) |  अ० अफूटाकूर्‌ 
आकाश] क्रि2 वि० (उंच क० लांव उडी मार्रात 
असल्ल्या वोड्यासंत्रंथानं कि० मनुष्यासंवंवानें ) 
काणत्याहीं प्रकारच्या आधाराचा स्पद्न॑ नाही 


अक्षा प्रकारे करिं८ अशा स्थिरता. 


अफवा [अ० अफवाह [स्त्री 2 वातर्मा: वदंता. 
अफलाद _ अ० ] स्त्री2 2 कन्येच्या वाजून 


वहत्रांद संतात; पुत्लाच्या वाजूने जी पोंचदि 
संतति ती अवलाद. २ दत्तक पुत्राची संताते टर 
रखला [कि० पाटाचो बायको हिच्या पासून झालेली 
सरतात 

अफळण [ अ (नाहो)--फळणे (पक्क होणें )] 

2 [क्र०९ कच्च ॥दाजलेल अतणें (खाद्य वगेरे) 

युर [पकळ्ळ नसण ( आढोतील आंब्रे वगेर 3) 

अफाळण ल० क्रि० (कावितेंत ) जोराने आप- 

2णं किं० आदळणें 

अफाट ॥व० अयंत विस्तीणं कि० मोठे: 
अमयाद; अपार, & अफाटगुरू न? 2 इतस्तत: 
सन मानेल तेथे चरणारें गुरू. २ आशाक्षेत किं० 
गांवढळ मनष्य 

अफारश [वि० जं थाडा वेळच भूक ठ]ामाविते 
अर जे फार वेळ भुकेचें निरसन करूं शकत 


नाहा असं ( चुरमुऱ्यासा र्सुऱ्य र्‌ख्वं वगर कंवा स्वल्प 
गैर वि श्प 
भ्रमाणात असलेल खाद्य) व र 


जर फळ नव्हे तें: ज्याला फळ-म्हणतां येत । 


' फल)! 


अट 


अफिण्या, अफिमी, अफिस्या वि०अफयाज 
पफ न्यसन श्र्सच्य्ला 

अफाण, अफीम | स? संपाचा 
स्त्री खवसणशीच्या वोडांतील नीक: अ 

मडालाठा हच सवन करतात कवा हं ओडनात 
ह श्रॉपर्वा आडे 

अफू ( सखे श्रांडफेन | स्थी० : 

अफूसारखा जीव ओढणं किवा लागणें 
एणाया माणसावांचन थेन न पटणे: त्याच्याकडे 
सनस्ची ओढा असण, त्याचा 


याल लागणे 
अफक पु० वलवती इच्छा; '्यास: 
चट का [ क्र ढु थर. ग डू 


श्राटफन ( 


श्रफॉण' पहा. 


भदा; 
१६ बाळगणे ) ), 
अब्रईट स्त्री 2 एक फुलझाट, 


अवक  स्थ्री> बिट्दांड्रच्या खळांतील एक 
पारभापक ठाव्द. 
अबकट|, अंबकाठी [ म? आंबा--का्ठ ] 


स्त्री आंब्यांचे लहान ल्हान तक कापून व 
वाळवून ज एक ख्ाद्यविशेोष ( चवीला साटासारखें 


। '"हागणार ) करतात ( कोकणांत ) 


अवक दुवक स्त्रो० मुलांचा एक वेळ. 

अवकरा ,अबखरा ,अपक्रारा ,आपकारी [फा० 
आवतुराहू ] पु० पार्णी प्यावयाचें ल्हान भांडे 

अव (-प-) का, आब (-प-) का पुद 
पाण्याच सिचन करणें ( एकाद्या पदार्थावर 3 

अब्रजब (| [हें० अत्र ( आतां ) ४ जब 
( जव्हां )] पु० वादावर किं० हमरी तृुमरीवर 
यण; एकरीवर येऊन केलेलें भांडण 

अब (-प-)जाळ न० खोटा आराप; ताहमत 

अबट [ खं० आम्ल | वि० ? आंबा, चिंच 
लव, ड० च्या चवीचा नरादा कि० नाखूप 
असंतुष्ट, & वईवरून अंबर होणें क्षुलक कार- 
णावरून णकाद्यावर रुसणें क० रागावणे. अंबट 
मागण दुसर्‍याचे भांडण आपल्या अंगावर ओढून 
धण, अंबट आला वि अर्धवट वाळलेला; अर्ध- 
वट आला ( चिरगुट, कंपढा, थान्य अ दळ ७ 
वअबट चिंबट चि० अंबट ,तेलकट , वगैरे कारणां- 
मुळ अपथ्यकारक अबरढाण वि० २१ अत्यंत 
अंबट,२ स्त्री अतटाची आते तीत्न घाणारकें० वास 
अबटवण| [ अंवट -- पाणी ] न० २ अंवट पाणी 
* ज्वाला अंबूस वास येत आहे असें पाणी. ३ 


अंबट 


चवीसाठो तयार केलेल अवट पाणी. अंबटवाणा । | अशुद्ध, वेडे वावडे. २ संत्रंधरहित. २ अज्ञानी 


वि 2 आंतिअंवट. २ नाखूप किं० निरादा 
झालेला; रुसलेला. अबटसर वि० किंचित्‌ अंबट, 
अंबटशोक पु० मृत्वंपणाची चेन. 
अंबट स्त्री» एक वनस्पाते . 
अंबटी, आंबटी, असटी. 
एक पातळ खाद्यावेशोष. २ वनस्पतिविशेप. 
अबडघोबड, ओबडधोबड वि: अकुशाल- 
पणाने केळेला कोणताही पदार्थ ( पेटा, मेज, 
पंचपाळे, झारी, ३०८ ); बोजड: वेढव . 
अंबणें [ म० अंबट होणे | अ८ क्रि० ९ अंवट 
होणें ( खादय पदार्थ ३० ), २ अंवट पदार्थाच्या संयो- 
गानें किं० चर्वणानें दांतांतन कळा येणें; उ० ह्या 
दह्यानें माझे दांत अगदो अवून गेले. २ फार श्रमाच्या 
योगानें किं० जोराचा तडाखा वसल्या कारणानें 
गालविशेप दुखू लागणें आणि आपला व्यापार 
सफाइनें करावयाला कांहीं काळ असमथं होणें. & 
अंबत पडणें कोणतेही काम काहीतरी व्यत्यय 
येऊन अर्धवट स्थितींत पडून राहाणें;काम पूणं व्हाव- 
याच्या मार्गांत कांहोंतरी अडचण येऊत तें बंद पडणे, 
अबदा [ सं० “ आपदा ? याचें अपश्क्ट:रूप ] 
स्थरी० १ आपत्ति; दुदेव. २ जाचणूक, ढु:ख,.ताप 
अबदागीर [फा०आफ्‌ताव्‌ (सूर्य) ।-गीर॑ (गिर- 
फूतनूऱ्ऱ्भरणें, धरून ठेवणे; अडविणे) ] स्त्री ० मंगल 
प्रसंगाच्या मिरवगुकोंतून नवऱ्या मुलाच्या किं० राजे- 
रजवाड्यांच्या डोक्यावर जे एक सजविलेले किनखा- 
पाचें वगैरे छत्रविपेश धरतात तें. &अबदागिऱ्या 
सु० अबदागीर धरणारा पोऱ्या किं० सेवक 
अबदार [ फा० आव्‌ ( पाणी ) --दाषतन 
( ठेवणें ) ] पु० प्यावयाच्या पाण्याच्या खात्यावर 
देखरेख करणारा आधिकारी. पूर्वीं श्रीमंतांच्या 
घरांतून प्यावयाचें पाणी शुद्ध करण्यासाठीं, थंड 
करण्यासाठो', वाळा वगैरे घालन सुवासिक करण्या- 
साठों,एक़ नोकर ठेविलेला असे, तो. & अबदारी 
स्त्री० अबदाराचें नियुक्त कार्य, & अबदारखाना 
पु० वरील नियुक्त कार्य करावयाची खोली किं० 
जागा 
अबद्ध [सं०अनवद्ध (बांधलेला; बंधरबांधणें)] 
वि० १ न बांधलेला; मोकळा, २ अनियंत्रित 
स्वतंत्र.३ असंबद्ध; विसंगत . ४ निर्थक , मूखपणाचें, 


वं 2. दल श् 


आमटी स्त्री» 2 


! अडणी. तुका ०(.&-मुख वि०अशील वाणीचा; 


अमंगळ ताडाचा: शिव्यागाळी करणारा 

अबनाळ न० तलवारीच्या म्यानास वरच्या 
वाजूत जे नक्षीदार, सुवर्णाच्या किं० चांदीच्या 
पत्र्याचे टोपण बर्वविलेळें असतें तें. ( याच्या उल्ट 
तहनाल ) 

अबब अ० आश्वयवाचक उद्गार, अरे बापरे ! 

अंबर पु०, अंबरा स्त्रा० लोहाराची पक्कड, 
चिमटा. ( अंबूर असेंही रूप आहे ). 

अंबर [ स॑० ] न० ९ वस्थ ( रेशमी ), जते 


पोतांवर. २ शिवन केलेला कपडा (ल्यावयासाठी). 
२ आकाठदा , अंतराळ, ४ सुगंधी द्रव्यावशष . कस्तूरी 
सारखा एक' सुगंधी पदार्थ. उदबत्त्या करण्याचे 
कामा हा उपयोंगो येतो. &अंबरी वि० अंबर 
लावून सुगायत केलेलो ( तंबाकू वगेरे ) 

अंबर [फा०अनूवार_ ]पु० धान्य तांठावेण्यासाठों 
भितोंत केलेली खोली, कोठी ,इ०. & अंबरखाना 
पु० थान्यागार. अंबर लुटणें तांठवून ठेवलेले. 
धान्य उवळपट्टीनें खर्चगें. 

अंबर स्त्री अमरवेल नावाची वनस्पाते. 

अबरचबर क्रि वि० अव्यवस्थितपणें [किं० 
अडाण्याप्रमाणें( तेळ वगैरे ) लावणें किं० चोपडणें. 

भबरचबर न० २ बेचव ,निः सत्व किं० नीरस. 
खाद्य.२ वायफळ किं० निरथंक भाषण. क्रि० वि० 
अरवटचरवट , वायफळ, मूर्खासारखें ( वोलणें ). 

अंबरस, आंबरस [ ल॑० आत्नःरस ] पु 
आंब्याचा रस. 

अंबरसा एु० एक प्रकारचा दागिना 

अंबराई, आंबराई [ सं० आत्रन-राजे 
( पंक्ति ) ] स्त्री? जेथें अनेक आंब्यांची झाडें 
लाविलेलीं असतात ती जागा; आंब्याच्या झाडांचा 
वाग 

अबलक ( -ख) [ अ० अबल्कू ] वि० 
अनेक रंगांचे; अनेक रंगांच्या नर्क्षाचे 

अबला [ सं० अ (नाहो) -- वल (सामथ्ये) 
जिला ] वि" स्त्री 

अबवण, अंबोण, आंबोण [ म अंबवणें 
पासून ] न० गाइम्हशांना दूध काढतेंवेळीं किंवा 
काढल्यानंतर फोल, चण, सरकी, पेंड, वौरेंची 


अवण ७८ अरी 


मिसळ करू नजें ख्वावयास देतात नें.प्रत्यक्ष ग्वार्‍्या/ल 
देण्यापूवी ते वराचे वेळ भिजवन ठोविळळ असते, 
अंबवण न८ चाकाच्या नुंब्याला आस धान 
झज न व्हावी म्हणून नुंब्याच्या गभांत जे लोल्वं- 
डाचे नळकंड वसविल्ळेट असते तें. 
अववणी [ अंबा--पाणी ] स्त्री> हिरवे आंबे 
भाजन पाण्यांत काळत जे पेब तवार करतांतने, 
अववा पु ०८ एक प्रकारचा रंग, २ र्‍या रंगाने 
रंगविले वतच, 
अंबविणें [ अंबे पासून प्रयाजकरूपी क्रिया 
पद) » स० क्रि2 अंबर करणे.२ जोराने आदळण 
थोपटगे, ॥क० मारणें.२३ तडाखे माल्न मारून श्रंग 
ठणकविणे, ४ एकाद्याला पुष्कळ वेळ विनाकारण 
तिठ्त ठेवणे. 
अंवष्ट पु० ब्राह्मण पुरुप, आणि वेथ्य स्त्री 
ह्यांच्या संब्रवापाखलून आळते संतात कि८ जात 
क्रि यया जातीचा काणीही माणूस. 
अंबळ, अंबळसा, अमळ, अमळसा अ८ 
2 जरा, थोडा वेळ, काचित काळ. २ किंचित: 
अत्यल्प प्रमागांत . 
अवा, आवा पु० 2 पुरुषांच्या संत्रथानें याजा- 
वदयाचा वढुसानांचा शब्द ,२ पुरुप व्यक्ताचे ठेविलल 
नांव. 
अंबा [ सं० ] स्त्री» 2 माता. २ जगन्माता 
भवाना दवा. ( दावार्जास हीच प्रसन्न होती ) 
अवा, आंबा [ खं०आत्र ] पु० 2 प्क त्रश्न- 
विद्दाप, २ त्याच फल. &. अंबा शियणें वरात 
निवण्यापूर्वा गोरीहराच्या मागील भिंतीवर आंत्र 
आणि डांकरपावती यांच्या चित्रांवर वधूवर के 
हळद, कंकू, वगरे पार्णा ॥शिपून, पाट्यावराल 
गॉरीची मूति घेऊन , वरगृहा याववास निघतात. . 
हा जो विधि तो करणे. अंबरेवन न० आंबराडं 
आंब्याचा वाग. अंबेहळद स्त्री० एक प्रकारची 
हेळड, अब्याचा रहाळा पु० शुभ प्रलंगां आणि 
आुभ प्रसेगा सारख्याच उपयोगी पडणारा मनुष्य 
सव प्रसंगी आणि सर्व कामांत सारखाच योजनां ' 
यडल असा माणुस 
अवाट [ सं० अभ्रष्ट (न 
भ्रंश ]वि० 2 आनिंद्य अभ्रष्ट 
टाकलेला 


वाटेळळा) याचा अपर- 
२ जातीन वाळीत न 


अवाठ वि न भोळे ( कोय ). अगदाच 
ढाल त्राह कवा मळाच नादा अस काळ । अंबा ४०) 

अच्याडा, आंबाडा पु० स्रिया वेगो न धाळतां 
कांचा वचटा वांबनात ता. 

अव्राडा [ खळ अशग्रात ] पु 2 एक पक्ष 
विशप, > त्याचे फल. > अंबा € ज्याचा 
भाजा करतात ), 

अंबाडी स्त्री» 2 एक वनस्थाने, २ निसेब्रीज, 
ज्यापासून तेल काढनान, ३ त्या जाटाची दोऱ्या 
करण्याच उपवा्गी असगारा त्वचा. 3 तिचा पान 
८ त्या त्वचपासून काढलेले तंतू. > केद्यांची 
अंब्राडीा होण कडा पिकणे, ६० पांढर होण. 

अव्राडाच पान न८ विठ््यांच्या पानांच्या 
वेलीची एक जात. 

अवा'घ, अवाधित [ सं० अ ( नाहो) वाथा 
( उपद्रव, हरकत ) ज्याला ( नाही )-- 
वावत ( उपट्रत, लोटत )] वि ज्याला वाध 
अटकाव, प्रीतिवव, विराथ, नाहो असे ( तत्व 
वगर ). जछतव्रिकालावाधित तिन्ही काळा सारखेच 
पटणार क०्सत्य म्हणून मान्यता पावणारे.उ० पर- 
मथराचे आस्तित्व निकालावाधित आहे. 

अब्राब्र ( अ० अवभाब ] पु० ? हाताच्या 
उत्पन्नाताळ सरकारच्या वाट्याला येणारा भाग. २ 
अंब्याच्या उत्पन्नाचा अजमास. [ उद्दार. 

अब्राच्रा पु आश्वयांचा कि० विस्मयाचा 

अंबाबाई [ सं० अंबा ( आई )--म० वाई | 
स्त्रा० भवाना दवी. & अब्ायाईचा पोत पु 
भला माठा काकडा किंवा प्रकाशाचा झोत 
/ उंबार ( फा८ अनूवार | पु० भान्य साठ 
वर्‍्याचा [भतांच्या पाटांत काढलेले खोली ,कोठी , 
वगर 

अंबारी [अ८ अमारर ] स्त्री» हत्तीच्या पाटीवर 
वपसण्याकारता कलळी जार खांबांवर उभारलेली 
आण वुमरट असळ्ला त्रंठक होदा. &७ अंबारात 
बसण मानमान्यता ८ श्रेएता पावणे. उलट्या 
अब्रारात बसण कवा उलटऱया अंबारीचे राज्य 


' करण एअभक्षा मागत दारोदारा हिंडणे. आमचें 


4 


मर[ठ| भापेच वात्रप्रचार, ह्मणी, ३० 2 हें 
पुस्तक पहा, 


अबांव 


अबांव न० कांगावा. ( क्रियापद * करणें, 
६ मांडणे ) ). 

अबाक्शाई रंग पु० गहिरा तांत्रदा आणि 
किंचित काळसर रंग 

अबाळ [ म० अ --व्राळगणें ] स््री० जोपात 
नेंत वगैरे हयगय: अनिगा; हेळसांड. २ शिस्तीचा 
कि० नॉटनेटकेपणाचा अभाव; गवाळेपणा. 

अबाळणें स० कि० निप्काळर्जांपणानें किं० 


निर्भमत्वानें वागविगें; ०कडे दुलंदय करणें: ची 
हेळसांड करणें. [ तुका० 
अबाळी स्त्री ) १ फजीती. २ दुदशा 


4 


अंबिका स्त्री० ) माता, देवी. ज्ञा० ! 
अंबी, अंबेकरी पु० होडीवाला; होर्डावर पाट 
भरणारा. 
अंबीण स्त्री० एका जातीचा अंबा; हा अंबा 
लांगरोड्या आकाराचा असतो. 
अबीर [ हिं० ] पु० सुगंधी द्रव्याविशेप. 
अंबील स्त्री ८ नाचण्यांचें पीठ अंबवन [क ० 
ताकांत घालून शिजवून जें पातळ पेयाविशेष कर- 
तात तें.२ (लक्षणेने) गढूळ पाणी. 
अंबु [सं०] न० पाणी. अंचुज न० कमळ. 
अंबुद्‌, अंबुधर पु० मेघ. अंब्ञाधि पु० समुद्र. 
अवूची चिवृतची स्त्री ८ एक आंबट वेल; त्याच्या 
पानांची भाजी करतात. 
अबुद्ध [ स॑० अ ( नाहो )--वृद्ध ( जाण- 
लेला ) ] वि० १ न समजलेले, न कळलेले. २ 
ज्याला समजत नाहो किं०कळत नाहां असा;अडाणी 
पु० जीवात्मा. 
अवुद्धि [ सं० ] स्त्री आविद्या, माया. वि० 
मूर्ख, अडाणी. [ झालेली चिंच. 
अंबुरकी चिंच स्त्री ० पूर्ण वाढलेली आणि पक्क 
अंबुला पु० , पात, 1 ज्ञा० . 
अंबुली स्त्री ) स्री. 1 ज्ञा० !. 
अंबुसणें अ० क्रि० ९ अबट होणें;अवटाची चव 
पावणें. २ अंत्रट हाऊन खाण्याला निरुपयोगी हाणे 
अंबूकृत न? 2 थुको उडर्वात बोलणें. २ युर- 
गुरण्याचा आवाज र [ टण्याचे 3 
अंवूर पु”खुताराच एक हत्यार ( खळ उप- 
अंबूस वि ।क! चत अब्रट (करणं) 
अबेदबे | हिं० ) उद्दार वाचक अव्यय. अरेतुरे 


७९ 


अन्रह्मण्य 


अंबेमोहोर पु० एक प्रकारचा उंची तांदूळ 

अबांचा चिबाचा स्थराव्भाजाच्या उपयोगाची 
एक वनस्पात . 

अबोट [ म०अ--वोट ] वि० वोट न लावतां, 
न हाताळतां, कि० न चाखतां, जश्याच्या तसाच 
ठेविलला ( पदार्थ, खाद्य, इ० ). 

अंबोण न० २? मागें * अंववण' पहा. २ ल्या- 
च्या समारंभांत विहिणों एकमकोस जो शिध्याचा 
नजराणा पाठवितात तो. 

अबोधनीय, अबोध्य [ सं० असडव 
(जाणणे, शिकणे) ] वि० १ जाणावयाला अशकय 
कि० काठग. २ शिकण्याच्या कार्मा जो जड अता. 

अबोल ,अबोळका ,अबोलणा ,अबोल्या[म० 
अ ( नाहो )--वोलणे ] पु० कमी वल्णारा 

अबोला [ म० अ ( नाहो )--वोल्णे ] पु० 
रुसव्यामुळें एकमेकांशी न बोलण्याचा परिपाठ (क्रि० 
५ घरगें, करणें ?, ३०). 

अंबोशी स्त्री” १ हिरव्या अंब्याच्या फोडी 
उन्हांत वाळविलेल्या असतात त्या ( त्या आंब- 
टींत वरे चवीसाठी घालतात किं० त्यांची चटणी 
करतात ). २ एक वनस्पाते ( हिच्या पानांची 
चटणी करतात ). 

अंबोळी स्त्री० पीठ अंबवून तें पातळ करून 
लोखंडी किं० मातीच्या तव्यावर भाजून जें खाद्य- 
विशेष करतात तें. 

अढ्ज [ सं० अप्‌ ( पाणी ) --जनू ( उत्पन्न 
होणें )] पु० ९ चंद्र. २ दुख. २ धन्वंतरी ( देवां- 
चा वेध ). न० श्दहाव्या स्थानची संख्या; २ ह्या 
अंकावर नऊ झून्यें देऊन होणारी संख्या .२कमळ .& 
अव्जभव, अञ्जय़ो'ने पु० ब्रह्मदेव. अब्जबांधव 
पु० सूर्य. अब्जभोग पु० कमळीचें मूळ 

अब्जिनी स्त्री० कमळाची वेली 

ढिघ [ ल॑० पाण्याचा साठा ] प० समुद्र. 

अब्बस स्थ्री० सानहानि; मानखंडना, अप- 
मान, उपहास, फर्जाती. उ० पुण्यामध्य त्या हरदा- 
साची लोकांनीं अगदीं अब्वस केली (किं० उडावेली) 

अंब्या पु० ९ वल्हे मारणारा ,नावाडी.२ होडी- 
वाला. 

अब्रह्मण्य [ सं० ] वि ब्राह्मणाला अनुचित , 
आहितकर रकिं० अपायकारक, न० भयंकर कृत्य. 


अत्राह्मव 


अत्रह्मण्यम्‌ आश्वयाचा उद्गार, उ० काय ? 
आपल्या मुलीचा पुनर्विवाह करणार ? अत्रद्वाण्यम ' 

अत्राह्मण [ सं०त -त्राह्मग ) पु० जाव्या 
नव्हे तो. हट्ट . यांचे सदा प्रकार सांगितले आडत, 

अत्राह्मण्य [ सं० अ--त्राद्माग्य |) न०2ताद्य 
णाची जॉ निवुक्त कमे त्यांचा भंग त्यांच 
अतिक्रमण, २ ' भत्रद्मण्य ' पटा. 

अव्च, आव्च, आवरू [ फा० आवू--र ( तो- 
डावरचं पाणी )) स्त्री मान: काते; प्रिति्टितता; 
लोकिक . ६>एकाद्याची अन्नच गाड्यावरून जाण. 
किंवा चाळणें तो. निळज्ज असें; त्याला आन्नचाो 
चाड विल्कृल नसगे. अत्चचा , अत्चदार विद श्रत्र 


छल्लां 
46341 


(21६) 


संभाळून असणारा; प्राती:त; संभारवीत; सन्मान्य; 
थोर. 
अंभ[ सं८ अंभस>आणी ] न? पाणी, 


अंभाोशि, अंभागनाचे पु० महासागर, अभोरह, 
अंभाज़ न० कम. अंभोधर पु० मेव. 

अभक्त [खे० अ -भक्त] वि० पूजादि न कर- 
णारा; परमेश्वराचे ठायां निष्ठा किंठ भक्ति नतळ्ला. 

अभक्ति [सं०अ--भक्ति (आदरवा%)]स्त्री2 > 
भक्तपचा अभाव. २ आवडीचा अभाव; नावड. 

अभंग पु० एक प्रकारचं वृत्त, तुकारामाची 
कविता अभंगात्मक आहे. अभंग दोन प्रकारचे 
असतात; मोठा चार चरणांचा , आणि ल्हान दोन 
चरणांचा असतो 

अभंग [| सखं० अ ( नाहो ) --भंग ( मोडणे) 
ज्याला ] वि 2 न भंगळेल: अखंड. २ कांहों 
फूट, तूट, 2० न झाल्ला; पूर्वी लारखाच. 


अभेड वि० २१ दुसर्‍यावर तोहमत धेण्यांत 
पटाइंत . २ आतिदाय; फार; अतोनात; मर्यादेच्या 


पलीकडचा. 
अभंड न? तेल, तूप ,इ० पातळ पदार्थ तराजूनें 


वजन करून घ्यावयाचा असतां त्या पदार्थाचे वार- ' 


दान एका पारड्यांत घालून दोन्ही पारडों समतोल 
करण्यासाठ दुसऱ्या पारड्यांत जे दगड वगेरे घाल- 
तात ते. | पुष्कळ,विपुल, 1 तुका ० !. &अभंड 


करण वर सांगितलेल्या रोतीने तराजूची दोन्ही 
पारडों समतोल करणे 


अभटद्ट [ सं०अ--भद्र शुभ )] वि०१ अमं- 
गल; अपावत्; अशील, २ अपश्युकनी; अभद्रसूचक 


अभरवया 


2 पाप:दृष्टपणा; > ६५११: 


दाट, भापण ४०) न. 


ज्य््न् 


पा टॅ। 
अभय | खेळ अद-मय (भान)! वि 
थीतिरांटत.सुरांकत, न० » भातिगहितता: सृगाद- 


नना. भीतापासल किवा संदाटापासून निवारागार्‍वी ८ 
नुला अभय असो 
याथनही भातिप्राप्न नावा ! एकाय़ाला अभय 
त्याच्या सुगक्षिततेवदळल ग्वाडा वि” 
आश्वासन रेगे. अभयाडेडिम प० > तुरक्षितते- 
दवंडी पटवून जांडोर रीत्या दिलेली ग्वाही , 
कि० आधासन. २ वुदांताल नोवड, अभयदान 
न० सुरक्षितनेवदल, माफीवदळ, वंगेग ग्वाहा देणे. 
अभयपत्र न सुराक्षिनतेबद्दल आश्यासन डेणारा 
लग्यी कागद; संरक्षणाच्या हमीचा लव. ३० पंटा- 
त्यांच अभयपनन जवळ असल्यावर निजामाचा काय 
मळा भाति त्याच्या राज्यांतून जातांना! अभयसुद्रा 
स्त्री विवास वाटविणारी चया ( राजाची वगैरे). 
अभयवचन न? सुरक्षितनेबद्दल, माफीवददल; 
वगैरे दिला शब्द. अभयहस्त प प्रसाद करा- 
वयासाठ राजाचा किं० देवाचा पुढें वेळला हात. 

अभर[ म० आ ( पूर्ण )--भर(भरणे) ] वि 
पूणपणं तृप्त; ज्यारस्तांची इच्छा नसलेला. उ० मला 
हजार रुपये मिळाले म्हणजे मी अभर होईन. स्त्री 
परमावधीची तृप्ति; ज्यास्तींची इच्छा नाही. अशी 
मनाची थ्थरात. 

अभरवण न०, स्त्री पचावितां न येण्याइतर्वे 
खाणें; अतिखार्णे, ( क्रियापद “घेणे? ड० ) 
वासुंदी वी इतकी अभरवण घेऊं नको 
विजणि होईल ! 

अभरवक्णीं [ अभरवसा याची. सप्तमी ] क्रि० 
चे० दुसर्‍याच्या भरवश्यावर राहून आपण एखादया 
कायास प्रदत्त झालों असतां त्यानें विश्वासघात 
कल्यासुळ आपण तांडघशयी पडून आपणांवर अढ- 
णाऱ्या दुरवस्थेंत ,किं ०संकटावस्थेत (क्रियापद*पडणें* 
८ घालणें २ ) 

अभरवसा [ स० अ--भरवसा ( विश्वास ) | 
१ एखाद्याने आपणांस खात्री दिली असतां, आणि 
आपल्या ठायीं विश्वात उत्पन्न केला असता त्याचा 
त्याच्याकडून भंग; प्रथम एकादयाला एकादे कार्य 
करण्याला प्रोत्साहन देऊन नंतर त्या कार्याविषयी 


निवारा च वचन: तुळा क्र” 


दुण त्याला 


च£न्टर 
वदन्ट, 


अर्जाणे 


अभराड 


11 क क क ह नकवा क क का "१. क कका स पा 


आभेजन 


अनास्था दाखवून अलग राहाणें, त्याला साहाय्य । 


न करणें ३०; निराशा; आह्यामोड, 


अभराड [ म० अ ( नाही )--भरणें ] न० । 


गाई, 
[क़े० अन्य कारणांमुळे दूध देत नाहोंत तो काळ. 

अभतका [ सं० अ ( नाहो )--भर्॑ ( पाते) 
क्‍के ( प्रत्यय ) जिला ] स्थ्री० गतधवा , विधवा, 
गतभतृंका . 

अभक्भर्णाय, अभक्वय् | सं अ ( नाहो)-- 
भक्षणीय ,भक्ष्य(खावयास योग्य) ]खावयास अयोग्य , 
निपिद्ध, ॥कं० वर्ज्य. 


म्हशी, इ० दुभता जनावरे सत्र असल्यामुळे | 


अभाविक [ *» अ:-भाविक नशकन्ी 
निष्ठावान्‌ ) ]वि० 2 ( इंचराचे ठायो' ) निष्ठा, 
भ्रद्धा, किं० भाक्ते, नसलेला. २ कल्पनेत नसलेले; 
ज्याच्या शक्यतेवद्दल विचार देखील मनांत आला 
नव्हता असें. न? अति थोडें प्रमाण ( पदार्था- 
दिकांचें ); आते स्वल्प अंश. उ० नानासाहेबांकडे 


' जबाबयाला गला, पण तंथं तुपाच अभाविकच ! 


' त्यायोगें 
कोसळणे पराकाषछठेचा अनर्थ गुदरणें. 


अभाग्य, अभागी, अभाग्यवानू [ सं० अ 
: आभळ डोक्याला लागूं लागणें,अभाळ ठेंगणे 


९ नाहीं ) -भाग्य, भाग ( सुदैव ) ज्याला] वि० 
दुदवी; भाग्यहीन; फुटक्या नक्यीवाचा; कपाळ- 
करंटा. 

अभांड वि० मागें अभंड वि० पहा. 

अभांड न० मागें अभंड न० पहा. &अभांड- 
कुभांड न० तोहमत; निराधार दोपारोपण; आळ. 

अभाव [ सं० अ( नाहां ) भाव (आस्तत्व)] 
सु० १ नसणें; मुळोंच नसणें. नाहोंपण[. २ उणीव 
रेनाश.४परलग्र, मृत्यु.५ नाहासे हाणे. ६(न्यायांत) 


| 


आस्तत्वाच्या [वरांधा स्थात; भावाहून जां भिन्न । 


ता. ज्याच आकलत त्याच्या प्रातयांग्याच्या ज्ञाना- 
धान असते तो ,-जञसे पटाभाव याचे ज्ञान त्याचा 
प्रतियोगी जो पट त्याचें ज्ञान झाल्याशवाय होणें 
अशक्‍य, अभाव दोन प्रकारचा आहे, -संसगोभाव 
आणि अन्योन्य़ाभाव. संसर्गाभावाचे तीन प्रकार 
आहेत, -प्रागभाव, प्रश्वंसाभाव, आणि अल्यंता- 
भाव. &अभावों क्रि वि० ०ची जरूरी असतां, 
०ची उणीव असतां; नसतां. अभावे त्रह्मचर्य 
[ सं० ] न० वासना तप्त करण्याच्या साधनांच्या 
अभावा घडणार ब्रह्मचर्य; स्तुतीला पात्र नाहो 
असे ब्रह्मचर्ध 

अभावणी [ स० आ -भावणें ( गणर्ता [० 
अजमास करणें) ]स्त्री ० एकाद्या शेताच्यां, बागेच्या , 
इ० च्या उल्यन्नाचा ठोकळ रीतीचा अदमास. 

अभावनीय [ सं० अ ( नाही )--भावनीय 
(ज्याची कल्पना करतां येते असें) ] वि० अकस्प्य; 
दाश्चेत्य; ज्याची कल्पना करतां येत नाहो किं० 
करणें योग्य नाही असे. 


टु 
.. 


अभाळ,आभाळ न० १ आकारा .२ मेघपटल. 
&$अभाळ येणे आकाक्यांत मेघ गोळा होणें. २ 
भूतलावर अंधारी पसरणे. अभाळ 
एकाद्यावर 
अभाळ येणें ९ त्याच्यावर संकट ,अनर्य ,इ० युदरगें . 


दिसणें,होणे किं भभाळ दोन बोटें उरण गवांनें 
अतोनात ताठणें किं० उन्मत्त होणे. कोणाची गुमान 
न वाटणे. अभाळावर अभाळ येणें अनर्थामागून 
अनर्थ युदरणें; एकसारखी तंकटें अनुभवास येणें. 
अभाळाशां भांडणें फार उंच असणें ( डोंगर , 
झाडें, हवेल्या, ३० ). अभाळास भोक पडणें 
मुसळधार पाऊस पडणे, अभाळ फाटले तर त्यास 
ठिगळ कोण देईल ? दौवेक आपत्तीला कोणाचा 
इलाज चालूं शकतो ?त्या आपत्ति निभूटपणें सोसल्या 
पाहजेत.अभाळावर चढणें १ भरमताटपणें मागणें 
किं० याचना करणें. २ अरेरावीपणा करूं लागणें. 
अभाळाची सावली क्षणभंगुर सोय; जिची 
शाभ्वती नाहो अशी अनुकूल एरिस्थिति. अभा- 


। ळाचा गाळ पु० आभाळांत गोळा झालेले दाट 


आणि काळेकुट्ट ढग. 

अभि [ सं० ] अ० मराठात हा शाब्द 
स्वतंत्रपणें योजला जात नाहो. त्याचे पुढोल अर्थ 
होतात.०कडे,०च्या दिशेस,० च्यावर, ०च्या पली- 
कडे, सभोवतो, अत्यन्त इ०. 

अभिघार [ सं० ] पु०१. तूप. २ हविद्रेव्यांवर 
तप घालणें 

अभिचार[सं० अभि--चर ]पु०१ जारणमारण 
२ प्रहार. २ हिंसा, नादा 

अभिचारी, अभिचारक [सं०] पु० जारण- 
मारणादि कम करणारा 

अभिजन[सं०] पु० ९ कुळ, २ उत्तम कुळ 
३ उत्पाते. ४ पूवज किं० वंशज, ५ जनमभू[मे. ६ 


अभिजात 


कर्ते. ८ नातलग, पारिवार. 


* कुळांतील मुग्व्य. ७ 


अभिज्ञात [ सं० ] वि०८ कुर्लांन. २ सभ्य; 
४ योग्य, न्याच्य. 


प्रतिष्ठित. २ वरच्या दर्जाचा. 
५ प्रि, मधुर: रमणांव. ६ उच्च;सुसंस्कृत;विदरड 
अभिजाति [ सं८ ] स्त्री कुलांनता. 


अभिजित [ सं | पु० 2? गवामयन वघांतील 
एक भाग.२ एक नक्षत्र. न० संबदियापासन आठवा 


मुहूर्त. ( मध्यान्ापूर्वी आणि नंतर एक घट्का ) 


' साक्ष. 


मराठांत विज्ापर्गप्रिमाणॉ अथवा क्रियाविश्येषणाप्र- 


मारणे हा गाव्द कर्बा कधा आर्कास्मक, 
अकस्मात , द्या 
माणसांना! माहनाभर 


त्यांतील आठवा. 
अभितः[ सं० ] क्रि> वि० सभोवती; 


विधान. ६ शब्द. &-वाद पु० अन्वयार्थ वाढ. 


अभिधायक [ सं० ] वि० १ ( अर्थ ) दर्ग- 


विणारें. २ सांगणारे. पु० बोलणारा . 


अभिधेय [ सै० ] वि १ सांगण्यांजोगॅ. 
( शब्दाचा ) अर्थ. २ 
वस्तु. ३ ( वोलण्याचा) विषय . ४ अक्षरशः अर्थ. 
ह्पणें ]॥ न८ 
२ स्तुति. २ इच्छा. ३ आनद मानणें, कोणाचें 
आपण आनंदित 


२ नांव देण्यासारखं. न० २ 
1 ह ७ ह १ 
अभिनंदन [ ल० आभ ।- नंद 


कांहो चांगळें झालें असतां त्याबद्दल 
होणें आणि आपलां आनंद व्यक्त करणें. 


अभिनय [ सं० आभे नी (नेणें)] पु० 
(दुःख, आनद, इ० भावनांचे दशक) हावभाव. २ 


नाटक करण 


अभिनव [ सँ० ] आभे ( विशेषकरून) ।-नव 
१ नवीन ) ] वि०१ अगदों नवीन. २ तरुण, 
खरटर्वांत. ४ नवाशेका. पुर 


- कोंवळा. 3 ताजा, 
खुद्यामत; तोंडास[रखें वोलणें 
अभिनिविष् 
-शरणे 3] 


अनपोक्षत , 
अर्थी योजतात. उ० आढ्यां सहा 
परण्याइतके आद्या तांदूळ 
घेऊन ठेविले होते; परंतु आमच्या घरा अभिजित 
चार-पादणे आले, ते सहा दिवस राहिले, म्टणून 
मध्येंच आणख्वी तांदूळ विकत धेणें जल्र झालं.&- 
झुट्ठूत पु> दिनमानाचे पंवरा विभाग केळ असतां 
[ वांजूंनी. 
सवं 

अभिधान [खै ०] न०८ नांव. २ सांगणें. २ 
२ नांव देणे, ४ संभापण., '५ (व्या ०) कर्त्यासंबंधाने 


[ ख०. आभे--नि-- विरा ( प्रवे- 
॥६० १ युक्त, सहित. २ तत्पर, गढून 


। 

| 
भिद 
९4 


अभिमत 


गेलेला . ३ प्रव्रत्त. ४ कायमचे, स्थिर. '५ दक्ष 
रढनिश्वर्या ; हेकेस्वोर. ७ निष्णात , प्रवीण, - 
अभिनिवेदा [ सै० आभे £ निस-विश ( प्रवे- 
दाण )] पु० 2 एकाद्या कामाला वाहून धेणे, [के८ 
र्‍यांत गडून जार्णे, २ भक्ति, प्रेम, ३ उत्कट श्‍च्छा. 
केण्योरपगण , हेका आभमान 
प्रभत्न, ( वेदान्त ) प्रपंचा- 
वि विकाटीने प्रयत्न 


ह देढ 
६ कल्थना , सड 
६ अर्भिनिव्ा 
करणारा . 

अभिनीत [ ख० आभे (जवळ ) “नात 
नलेला ( नौन्नर्णे)] वि० १2 जवळ नेलेला ,आण- 
लेला. २ करून दाखविलेले ( नाटक ). ३ उत्तम 
प्रकारे बनविलेला. ४ सुशेषिभित, ५ उांचत, योग्य 
( वाक्‍य, रोब्द, श०).६ क्षमाशील, दांत; कृपाळू. 
अभिनीति [सं०] स्त्र ०८ हावभाव. २ मैत्री , 
अभिन्न [० अ( नाहीं ) : भिन्न ( फोडलेला; 
दऱ्न्फोडणें ] वि० १ न फोडलेला, न फुटलेला 
. परिणाम न झालेला. ३ न बदलेला; तोच, 
पूर्वीचाच. ४ अखंड, सगळा, ५ दाट 
अभिप्राय [ खं० आभ प्रभ श (जाणे )]पु2 
इत्छा. २ शब्दाचा अर्थ,आठाय. ३उछेख, 
८ सरकारी रीत्या मारलेला शरा. ५ 
पुस्तकादिकावर दिलेलें मत.( अभिप्राच हें मराठी 
अपन्रष्ट ल्य). 


९ हेतु 
सः 


2. 


अभिप्रेत [ सं० ] वि० १ मतांत आणलेले, 
असलेलें, किं० योजिलेळें, २ इच्छिलेलें, ३ स्वी- 
कारलेळें. ४ आवढतें. न० ९ इच्छा. २ अर्थ. २३ 
उद्देश. ४ धोरण 

अभिभव पु०, अभेभवन न० [ स॑० आभ 
*-भू ( होणें,असणें )] १ पराजय , जेरीस आणणें 
२ वश होणें, ०च्या कबज्यांत जाणें. २ तिरस्कार; 
अपमान , उपमर्द. ४ पीडा. ५ उत्कर्प. 

अभिभवणें [ सं ] स० क्रि2 १ पराभूत 
रणें. २ तुच्ळ लेखणे , तिरस्कारणें. 
अभसिभत [ सं० ] वि० १ पराभविलेला. 
तिरस्करिलेला 

अभिमत [ सं० ] आअभि--मत ( मनून्च्मनात 
आणणें )] चि ८ दृष्ट, आवडणारें.२ पसंत बोलिलें 


र 


आसैमंत्रण 


८२ 


अभिविधि 


स्वीकारलेले, ३ सत्कारेलेले. न० 2 इच्छा. २ 
स्वीकार. ५० प्रियकर, कांत. 

अभिसंत्रण [ सं० आभे --मंत्र ( खल्वत करणें ) 
न० 2 मंत्रांनी पवित्र करणें. २ मंतरणें, भारणें. ३ 
बोलावणे. 

अभिसंत्रणें [स॑८ आभे :-मंत्रू (मसल्त करणें)] 
स० क्रि० मंत म्हणून पविल करणें [के० बोलावणे. 

अभिमेत्रित [ सं० ] वि० मंत्रांनी पवित्र 
केलेला , बोलाविलेला , किं ० प्राथिलेला . 


अभिमर्दु [ सं० अभि--मरृद्‌ ( चिरढणें )] । वि०_ 
। पु० प्रियकर, पाति. 


पु० 2 जोरानें,घासणें. २ चिरढगें, कुसकरणें. २ 
उध्वस्त करणें. ४ लढाई. ५ दाटी , गर्दी, खेचाखेच . 
६ उपमर्द. 

अभिमान [ स॑० आभे :-मान ( मनूऱ्व्मनांत 
आणणे, विचार करणें) ] पु० २ ज्ञान, वाढे. २ 
गर्व, ताठा. ३ मीपणा , अहंकार. ४ समज विचार , 
कल्पना, ५ प्रेम. ६ हक्क सांगणें. & अभिमानानें 
(किं० ०खालीं ) मरणें अतोनात गवांनें किं० 
तार्यानें वागणें. आपली प्रातेज्ञा विफल न व्हावी , 
र्किं० यदा कलंकित न व्हावें म्हणून नेटाचा प्रयत्न 
करणें.६७४अभिमान'धन स्वताच्या कार्तिला, लौकि- 
काला, कीं० प्रातेज्ञेला कलंक न लागण्याविषर्या दक्ष; 
बाणेदार. अभिमानी 'वि० गर्विष्ठ, ताठेदार, बाणे- 
दार. 

अभिमानणें [ स॑० अभि--मन्‌ ( मनांत आ- 
णणे)] स० क्रि? १०ला हक्क सांगणें; ०चा आभे- 
मान [किं० गर्व बाळगणें, २ स्वीकारणे, आपलासा 
मानणें 'किं० समजणें; ० च्या योगक्षेमाचा पथकर 
घेणें किं० वाहणें. 

अभि भुख [ सं० आभे (कडे )--सुख(तोंड ) 
आहे ज्याच ] वि० १ समोर तोंड केलेला; ०कडे 


तोंड केलेला , ०ला संसुख. २०च्या सन्निध असलेला . 


३ सब्ज, सिद्ध ( कांहो कार्य करावयाला ). ४ 
अनुक्षेल. ५ वर तोंड केलेला. 

अभियान [ सं० आभे (कडे)]--यान (जाणें) 
न० १ जवळ जाणें.२,कूच करणें,प्रयाण, ३ हला. 

अभियुक्त [ खस॑० अभि-युक्त (युज-ऱजोडणें)] 
वि १ तत्पर, गढलेला, २ उद्योगी , दक्ष; उत्साही , 
नेटदार. २ निष्णात, विद्वान. ४ वरच्या दर्जाचा, 
उत्कृष्ट, प्रमाणभूत मानलेला. ५ हला केलेला. ६ 


आरोप ठेविलिला. ७ श्रद्धा ठेवणारा. ८ एकाय. 
पु० प्रतिवादी, आरोपी . &अभियुक्त उक्त स्त्री? 
वृद्ध वचन; प्रमाणभूत वावय. 

अभियोग [ सं०आभे--युज़ ( जोब्णें ) ] 
| पु०१ निकट संबंध. २ ( एकाद्या कामाला ) 
! वाहून घेणें. ३ दीर्घ उद्योग, नेट, चिकाटी. ४ 
तत्परतेने शिकणे. ५ आवेश . ६ आरोप; फिर्याद. 
७ लढाई. 

अभिराम [ सं० अभि--रम्‌ ( सुखावणें ) ] 
वि० १ सुखकर, प्रिय, आवड्प्याजोागें, २ सुंदर . 


अभिराचे [ सं० अभि--राचे ( गोडी; रुच्‌ 
-व्आवढणें ) ] स्त्री? २ इच्छा.२ आवढ. २ आ- 
नंद. ४ महत्वाकांक्षा. ५ तेज. 

अभिरूप [ स॑० अभि--रूप] वि० १ योग्य, 
साजेसे. २ सुंदर, रमणीय. ३ आवडता, प्रिय. ४ 
पंडित, विद्वान, शहाणा . 8 अभिरूपपातिक वि० 
-योग्य नवरा मिळवून देणारें (एक त्त). 

अभिलाष [ सं० अभि--ल्पू_ (इच्छिणे) ] पु० 
१ इच्छा , मजी. २ प्रेम.३ मिळविण्याची किं०अपहार 
करण्याची इच्छा. &-डाडे स्थ्री० दुसर्‍याची वस्तु 
दडपून ठेवण्याची किं ० लाटण्याची इच्छा. 

अभिळाषणें [ सं० अमि--ल्ष्‌ ( इच्छिणें)] 
स०क्रे० दुसर्‍याच्या वस्तूची उत्कटतेनें इच्छा करणे . 

अभिलाषी [ सं० “अभिलाष? पहा ] वि० २ 
उत्कट इच्छा करणारा . २ दुसऱ्याच्या वस्तूची इच्छा 
करणारा. 

अभिवचन [ सं० आभ--वचन ( वचूरॅ्‌ 
बोलणें )] न० मी अमुक काम करीन अशा अथांचें 
दुसःयाची खाल्ली पटवून देणारें कथन किं० विधान; 
दुसऱ्यापाशीं भोगलेली प्रतिज्ञा . 

अभिवादळ, अभिवादी [ सं० अभि वद 
( बोल्णें )] वि० १ नमस्कार करणारा. २ सभ्य. 
३ वणर्न करणार]. 

आभिवादन [ सं० आअमि--वद्‌ ( बोलणें ) ] 
न० १ नमस्कार. २ मी अमुक असें नामोचार- 
पूर्वक वंदन ( वडील आणि पूज्य माणसांस ). 

अभिविधि [ सं० आभे-नवाधे ] पु० १ 
व्यापणें.२ विशिष्ट कालाच्या ० अंतराच्या सुरवा- 
तीचें आणि 'शेवटचें टोक गणतोंत घेणें. उ० यंदा 


की 


आभिव्रृद्रि 

उन्हाळ्याची सुद्रा मच्या 2 तारखेपासून जूनच्या 2५ 
तारखेपर्यंत आहे. थेथे आभावांधिे विवाक्षित अस- 
ल्यास सुर्द्चाचे दिवस ४६ पटतील; नसल्यास ४४ 
पडतील. 

अभिव्रृद्धि [ सं० अभि > वृध (वाढणे) ] स्थी ८ 
2 वाढ. २ वैभव, भरभराट. 

अभिव्यक्त [ स॑०्ञभि व्यक्त ( प्रकटिल्ला; 
व्यंज - प्रकाटिणे ) ] वि> 2 उवड करेळला किं८ 
झालेला; प्रकटलेला किं० प्रवाटिळेला. २ स्पष्ट ० 
खुलासेवार . 

अभिव्य़ाक्त [ सं० ' अभिव्यक्त' पहा ] स्त्री? 
2 उघड करणें किं० होगे. २ खुलासा. ३ प्रदर्दांन. 

अभिव्य्रॅजक [ सं० वरचे दोन शब्द पहा | 
वि प्रकट किं० स्पष्ट करणारा; खुलासा कर- 
णारा; उघड सांगणारा . 

अभिव्याथक [ सं८ अभि--ऱ्व्यापक ( भर- 
णारा; वि--आप मिळविणे ) ] वि पूर्णपणे 
ठ्य़ापणारा क० भरून काढणारा. 

अभिव्यापणें [स०] स ०क्रि० पूर्णयणं व्यापणे 
किं० भरून काढणें. 

अभिदग्रासति [सॅ८ आभ ( सर्वत: )--्व्याप्ति 
( पसरणे; वि--आपूनमिळविणें ) ] स्त्री» सर्व- 


असिदाप[य॑० अभि--दाप(शापणे, निंदिणे)] 
वि० 2 ज्याला शाप दिला आहे असता. २ ज्याच्या- 
बर कांहो तोहमत आला आहे असा. 

अस्रिदांसन [ स? आभे (प्रतिकूल )--दसन 
( सांगणे ) ] न० १ निंदा. २ अपमान, ३ 
आरोप. 

अभिक्ांसि [ सं० वरचा शब्द पहा ] वि० ? 
दुसऱ्याची निंदा करणारा किं० निंदेचा प्रसार 
करणारा . २ दुसऱ्यावर तोहमत धेणारा. 

अभिदास्त [सं० “अभिदांसन? पहा] वि० २ 
ज्याच्यावर तोहमत घेण्यांत आली आहे असा. २ 
ज्याची निंदा करण्यांत आली आहे असा .३ ज्याचा 
अपमान करण्यांत आला आहे असा. 

अभिक्शाप पु०, अभिदवापन न० [सं० “आभे- 
सस ? पहा ] १ शाप. २ आरोप. ३ निंदा. ४ 
बं ( मराठींत अभिश्राप हें अशुद्ध रूपही रूढ 

2) . 


की 


८ 


आभेसारेका 


अभिश्रवण [. सं० अभि--श्र ( ऐकणे ) ] 
न० ८ श्राद्धांत बाढ्मण जेवतांना मंत्र म्हणणे, २ 
अभिश्ववगाचे मंत्र. 

अभिपं (-सॅ-)ग [| सं०८ आभ-सन्सज 
( निकटगॅ )] पु० १ संगति, सैवंध, २ आसक्ति. 
३पराभव.४ अकल्पित संकट.'५ भूतवाधा .६ शपथ. 
७ आलिंगन, संभोग. ८ शाप. ९ आळ. १० 


र“ 
': 


' तिरस्कार. 2? आवेंदा. 


अभिपव पु०,अभिपवण न०[सं०अभि--सु 
( अर्क, रल, ४० काढणें ) ] २ सांमवली कुटून 


। रस काढणें, २ मद्य इ० तयार करणें. ३ धर्मळर्‍यार्थ 
स्नान किं० इतर प्रसंगांचे स्नान. ४ सोमपान. 


अभिपिक्त[स॑ ०अभि--सिव(वर पाणी ओतणे) ] 
वि ८ ज्यावर विधिपूर्वक आभपेक करण्यांत 
आला आहे असा. २ ज्याचिवर पाणी दिपडलें 
आहे असा. 


अभिपेक[ सं ८' आर्भापिक्त'पटा ]पु० ८ शिपडणें, 


न 


। २ मंत्रपूवक टिपडणें, २ राज्याभिपेक, ४ राज्या" 


टू 


भिपेकार्चे पाणी. ५ स्नान. ६ पूजाविधोतील 


. देवस्नान. & -पात्र न० देवांवर स्न।नार्थ आभे 
: पेक करावयासाठो संतत धार पडण्याजोगे साच्ळ 
_ पात्र केलेले असते तें. 

व्यापकता; सर्व प्रदेशाचा क्रि> अवधीचा समावेश . 


- अभिपेचन [ सं० 'आर्भापिक्त? पहा ] न० ९ 
राज्याभिपेक्र. २ अभिपेकाची सामय्री . 
अभिपेच (-क-)णें [सं०अभिपिक्त? पदा] 
स० क्रि “वर मंत्रपूवंक जलानें सिंचन कर्णे र 
अभिष्टव [सं० अभि--स्तु ( स्तविणें )] प० 
स्तुति, स्थोत्र . म 
अभिसाधे [ख्र० अभि--स--था (ठेवणें)]४० 
शवचन .२हेतु:उदेद्रा ,ईप्सितार्थ .२ मार्थताथ , आहाय 
४ मत, समज. ५ करार, कराराच्या 
तहाच्या अटी, ६ फसवणूक. ७ तह करण; 
भाव किं० सलोख्याचा संबंध स्थापित करणें ( एक्का 
राजाने दुसऱ्या राजाबरोबर ). र्ग 
अभिसारिका [ सं० अभि--सु ( सरणें ) प 
स्त्री ० प्रियकराच्या इच्छेने ( कांताथिनी ) 
श्ली त्यास संकेतस्थळा भेटावयास जाते ती. अशा 
आप॒कमापुकांना भेटावयास क्षेत्र, वाटी, भझदेवा 
ल्य, दूतीग्रृह, वन, इमशान, किंवा नयार्दांची 
तटी, या योग्य जागा सांगितल्या आहेत. 


अभिहत 


शेल्कनवक ळर 


अभिहत [ सं० अभि--हन्‌ ( मारणें )]वि० 
2 मारलेला; इजा केलेला, २ आतिक्रांत, जर्जर; 
उ० शोकाभिहत. ३ आढविलेला , व्यऱयय केलेला 
४ ( गागितांत ) युणिलेला. 

अभिहित [ सं० आंभ-:-धा ( ठेवणें; आर्मधा 
ऱयोल्गें ) ] वि० 2 वोललेळे, २ संवोधिलेला. 
२ स्मरण दिलेडा. ४ ठरविलेला, ५ वर ठेविलेला. 
६७ अभिहिताल्वयरवाद पु० शाब्दांना स्वतंत्र 
अर्थ असतो आणि शब्दांचे स्वत्नंतपणें अर्थ केल्या- 
वर वाज्याचा अर्थ होतो असें मत ( नैयायिकांचें ) . 

अभिज्ञ [ सं आभ--शा ( जाणणें ) ] 
वि १ जाणणारा. २ माहितगार. ३ अनुभविक. 
४ नेष्णात, प्रर्वांण. पु० परमात्मा. 
_ अभिज्ञा [ सं० * अभिज्ञ * पहा ] स्त्री २ 
ओळख. २ स्मरण, 

अभिज्ञात [ सं० “ आभिज्ञ ) पहा ] वि० ? 
माहितगार. २ पूर्णपणें जाणलेडें के० अनुभविलेलें. 

अभिज्ञान न०,अभिक्ञा स्त्री० [ सं०“अभिज्ञ* 
पहा ] १ खूग, चिन्ह. २ चेंद्राविंवांतील काळा 
भाग. &- पन्न न० १ दाखला. २ शिफारसपत्र. 

अभीप्सित [ सं० आ्भ-- इंप्सित ( आपर 
मिळविणें ) ] वि० इाच्छिलेलें. 

अभोष्ट [ सं० अभि--इष्ट ( इपूऱडाच्छिणें )] 
वि० 2 इच्छिळेलें. २ प्रिय, लाडका. २ ऐच्छिक. 
न० कल्याण, शुभ. &-चितन न०( अमम्याचें ) 
कल्याण होओ अशी 

अभुक्त [स॑० अ ( नाहीं )--भक्त( 


इच्छा 
२८८४, 
>. रॉ. वह. ७७. १ 


भागलल; 


भुजऱखाणें, अनुभविणें) ] वि०१ न खाहेलें. २ न 


अनुभावेलेळें. २ न उपभोगिलेले. ४ न जेवलेला. 
& - मूल न८ ज्येष्ठा नक्षत्राच्या अन्य चार 
घटका आणि मूळाच्या आय चार घटका मिळून 
जो आठ घटकांचा अवधि तो. ठु 

अभूत [ सं० अ ( नाहीं )--भूत ( झालेला; 
भूऱ्ऱ्होणें )] वि० १ न झालेला. २ नसलेला. 
२ खोटें. &-आहरण न० गारभेत कें ० लाक्षणिक 
भाषण, - पूर्वी वि० अपूर्व, लोकोत्तर. - उपमा 
स्त्री० वस्तुतः नाहीं जो पदार्थ तो संभावनेनें 
कल्पून त्याची इतर पदार्थास जी उपमा देतात ती. 

अभूमि [ सं० अ--भूमे 1! स्थरी० १ अयोग्य 
जागा. २ आटोक्‍्याबाहेरचा प्रांत . 


द्ध 


अभ्या्सी 


अभेद [ सं० अ--भेद ( मिढऱफोडणें ) ] 
पु० १ साम्य, एकरूपता. २ निकट संवंध. वि० 
श्न विभागलेलं. २ सट्श, एकरप. र *8-वाद पु० 
र्जावात्मा आणि परमात्मा यांचा वस्तुतः अभेद आहे 
असें मत. 

अभेद्य [ सं० ' अभेद ! पहा ] वि० भेद- 
प्यास किं० फोडण्यास अशक्य. न० हिरा. 

अभोंगत [ सं० “अभुक्त? याचें अपभ्रष्ट रूप ] 
वि० निकालांत न निघालेले क? न काढलेले; 
मुग्ध स्थितांत असलेलें; संदिग्ध स्थितांत असलेलें. 

अभोग्य [सं० अ (नाहा) :- भोग्य (भोगण्यास 
योग्य; भुजरभोगणें )] वि० भोगण्यास किं० उप- 
योंगास अयोग्य. 

अभोज्य [ सं० अ ( नाहो )--भोज्य ( भुज 
खाणें, भोगणें)] चि० १ खाण्यास अयोग्य किं० 
अपवित्र. २ ज्याचें अन्न खाणें अयोग्य आहे असा. 

अभ्यंग पु०, अभ्यंजन न० [ सं० आर्भ-- 
अंजू ( माखणें ) ].१ तेल, उटी, इ० लावणें. २ 
माखणें, चोपडणें, ३ डोळ्यांत अंजन घालणें. ४ 
उटी, तेल, इ०. ५ अंजन. &- स्नान न० तेले 
इ० लावून स्नान करणें. 

अभ्यंतर [सं० अभि--अंतर ] न० १ आंतला 
भाग. २ माजघर, २ अवधि. ४ अंतःकरण, मन, 

अभ्यर्थन न०,अभ्यर्थना सी०[सं० आभे-- 
अर्थ ( वाचणें 3] १ विनंति. २ याचना. 

अभ्यस्त [ सं० अभि--असू ( फेकणे) ] 
वि० १ सवयीचा; परिचित. २ पढलेला. (व्या ०) 
वि० दित्त्व केलेलें. पु ० दवित्व केलेला धातु. 

अभ्यागत [ लं० आभे--आगम्‌ (येणें )] 
पु० पाहुणा. वि० जवळ आलेला. 

अभ्यास [ स॑० आम 4-आ--अस्‌ (फेकणे) ) 
पु० १ पुनरुच्चारण;आवृत्ति. २ सराव; पुल पुनः 
करणें. ३ सवय. ४ शास्रीय शिक्षण:*५झध्ययन, 
६ ( व्या ०) इित्त्व होगे. ७ दित्व झालेल्या शब्दाचे 
पाहिलें अक्षर. ८ .( गणित ) यणाकार, (खँंगात) 
घुवपद . 

अभ्यासणें [ स॑० “ अभ्यास *? पहा 
स० क्रि० १ शिकणें, पढणें. २ पुनःपुनः करणें. 

अभ्यासी [ सं० अभ्यास--ई ( मराठी 
प्रत्यय ) ] वि० अभ्यास करण्यांत तत्पर. 


अभ्युत्यान 


अभ्युत्थान [ सं० आमे--उत £स्था( उठणे, 
उभें राहणं)] न० 2 सन्मानार्थ उठणे. २ मोहिमीवर 
निर्धर्णे.२ युद्धाची तयारी .४ उत्कर्ष,वाढ , भरभराट. 
प सूर्योदय क 

अभ्युदय [ सं०आर्भ-स- उत - इ ( जाणें )] 
पु० १ उगवणे. २ भरभराट, उत्कर्ष. २ उत्सव. 
४ आरंभ. 

अभ्युदित [ सं० ““ अभ्युदय ?? पहा ] वि० 
2 उगवबल्ला. २ वर्‌ आलेला. ३ सूयादयकाला 
निजल्ेला. 

अभ्युपगम [ स० आभे 4-उप--गम्‌ (जाणें) ] 
पु ९ जवळ येणॅ. २ कवूली, स्वीकार, पथकर. २ 
वचन, करार. ४ मत, विचार. ५ अनुमान. ६ 
सादरझ्य . 

अभ्युपत्य़वाद [ सं० स्वीकार करून वाद ] 
पु० एक विशिष्ठ विधान खरें म्हणून स्वीकारून तें 
कसास कितपत ट्किते हें पाहणे. 

अभ्र [ सं० ] न० १ ढग. २ आकादा. ३ 
अभ्रक. & -च्छाया स्त्री० श्षणभयुर सुख, सोय, 
किं८ आराम. 

अभ्रक [ सं ] न० एक खनिज पदार्थ, 
/ अभ्रा पु० उद्या, गिदीं, तत्र्या, लोड, इ० चे 
पदवीच्या आकाराचें आच्छादन. 

अमका, असुक [ सं०] वि० कोणी ,एकाढा, 
€$ अमका तमका वि० कोणी तरी. 

असंगळ [ सं० अ (नाही) --मंगल (पवित्र)] 
2 अद्युभ; अपदाकुनी. २ अस्वच्छ, घाणेरडा. 

अमटी , अंबटी स्त्री? 2 वनस्पतिविशेष. २ 
तोंडी लावण्याचा एक मसालेदार पातळ पदार्द . 
_ असंत्रक [ सं० अ-ंत्रफक ( प्रत्यय ) ] 
वि० १ मत्रराहित. २ वेदाला अनधिंकारी. ३ वेद 
न शिकलेला. 

असदानी [ फा० ] स्त्री १ जेताचीं किं० 
बागांची पके वगेरे जिन्नत विपुल्पगें बाजारांत 
॥वकावयास घेतात तो काळ; सुगीचे दिवस. २ 
अशा जिनसांवर वसविलेल्या जकातीचे उत्पन्न. ३ 
वैभवाचा , भरभराटीचा , किं० उत्कर्षाचा काळ. 
हा अतत त 

» १ पुष्कळ; मनमुराद. स्त्री० 


<< 


अमल 


वैपुल्य. क्रि वि० सुरक्षितपणे; निवास्त रीतीर्ने. 

अमनधबका, अमनधक्का पु० ह्याचे तर्तायेच 
एकवचन बिद्दोष रूढ आहे. क्रि वि० ठोकळ 
मानानें; तकानें; अजमासारने; अनमानाने. 

अमर [ सं० अ--मृ(मरणें)] वि० ज्याला नाश 
किंवा मरण नाहीं असा . पु० २ देव. २ तेहे- 
तीस ही संख्या .&-अंगना स्त्री ०अप्सरा .-अधिप 
पु० इंद्र.- आचार्य पु० रृहस्पाते. -आपगा स्त्री? 
गंगा नरदी.- आलय, - लाक पु० स्वर्ग.- तरु 
पु० कल्पवृक्ष,-कंद,-कांदा पु? एक ओऔपधी 
कंदाविशेष. -पट्टा पु०, - पत्र न० तुला मरण 
येणार नाहीं अद्या अर्थाचे आज्ञापत्र; ( अकरण- 
रूपी प्रयोगांत ); उ० असा कोण माणूस अमरपट्टा 
घेऊन आला आहे ? कोणी नाहो ! सगळी माणसें 
मरावया चीच ! - वेल स्त्री ० एक प्रकारचा वेल. 

अमरता [ सं० अमर--ता ( प्रत्यय ) ] स्त्री? 
अमरपणाची स्थिति. 

अमरसा पु० एक प्रकारचा दागिना. 

अमराई सं०[ आत्र राजी ( पॉक्ते ) ] स्री? 
आंब्याच्या झाडांचा वाग; आंबराई. 

अमरावती [ सं० ] स्त्री ० इंद्राची नगरी. 

अमर्याद [खं० अ (नाही )-- मर्यादा (सामा!) 
ज्याला]वि० १ ज्याला मर्यादा ,सीमा , किं ० प्रतिबंध 
नाहीं असा. २ शिष्टाचाराचें उल्लंघन करणारा 
(माणूल). ३ योग्य पारमाणाच्या पलीकडे असलेला 
क्रेट गेलेला . 

असर्यीदा [ सं? अ अभावदर्शक--मर्यादा ] 
स््री० योग्य सणाचे किं० शिष्टाचाराचें उ्छेधन 
कें० अतिक्रमण. 

असप [ खै०अ ( अभावार्थक )--ग्रपू( सदन 
करणें )] पु० १ असहिष्णुता, २ मत्सर. २ क्रीध” 
४ आवेश. वि० न सहन करणारा; न सोसणारा? 
असदिष्णु. 

असर्पण [ सं० * अमर्प पहा ] वि० ९ अस< 
हिष्णु. २ क्रोधयुक्त; रागीट. 

अमल [ सं० अ ( नाहीं ) -- मल (दोष ) 
ज्यांत ] वि० १ चकचकणारें. २ शुद्ध;दोषरदित 
&- रत्न न०,- मणि पु० स्फटिक. 

अमल [ अ० अम्ल ] पु० १ राज्य, शासन. 


अमल 


(८७ 


असित 


नचा 


क अधिकाराची जागा. ३ नियंत्रणा. ४ पगडा, 
जोर; उ० ह्या औपधाचा अमल दोन तीन दिव- 
सांत तुम'च्या रोगावर बसेल. ५ सुमार, अटकळ; 
उ० आतां नवाचा अमल असावा म्ह० सुमारें 
नवाच्या थोडा आलीकडचा किं० थोडा पली- 
कडचा वेळ असेल, &अमलाच्या जोरानें कांदा 
विशिष्ट अधिकाराने प्राप्त झालेल्या सामधथ्यांवर. 
अमलांत आणणें १ ( एकादा हुकूम, आशा, 
विचार, बेत ४० ) प्रचारांत किं० कृतीत आणणें 
किं० तदनुरूप वतंन करणें; कृतीत उतरविणे. २ 
नियत्षणेंत किं० आपल्या शासनांत आणणें. अमल- 
दार पु० अधिकारी, अमलदारी स्त्री अधिका- 
ऱ्याची जागा किं० त्याचें कर्तव्य किं० त्याचें 
शासन. अमलमशत वि० कांहों अधिकाराच्या 
जागेवर असल्याकारणानें उन्मत्त, बेफाम, किं० वे- 
गुमान झालेला. अमलबजावणी स्त्री० हुकूम 
करतात आणणें. अमळ गहाण न० 
धनकोच्या ताब्यांत तारण म्हणून माल देऊन घेत- 
लेले कर्ज. अमलाफेला पु० अधिकार, तावा, 
शासन. अमलनूफअलनू [अ०]क्रि०वि० पूर्णपणें, 
.सर्वयैव,अगदीं , विनतकरार ,कांहीं वांधा न राहातां, 
९ विक्री, खतें, वगैरे करणें ). 

असल [ हि० अम्ल ] पु० २ कैफ, उन्माद. 
२ कैफ आणण्याचा गुण. &-करणें दारू, अफू, 
चरस, भांग, गांजा, ३० केफ आणणाऱ्या पदा- 
थरचे सेवन करणें. अमली वि० मादक पदार्थांचे 
व्यसन असलेला. असली बाब स्त्री० ताडी, 
.माडी , रिंदी,अफू , ₹० मादक पदार्थाचें खातें. 

अमसूल , अमसोल [सं०अम्ल(अंबट) --म० 
:साल (त्वचा )] न० कोकमाच्या म्ह० रातांब्याच्या 
फळाची वाळवून तयार केलेली साल ( ही साल 
सार,आंबटी , वगैरे मध्यें आंबटपणासाठीं घालतात; 
श्राडू पक्ष वगैरेंच्या प्रसंगों त्यांची चटणी वाटतात) . 

अमळ, अमळला ्रि० वि० थोडा , किंचित्‌, 
> अल्प प्रमाणांत. 

असा [ म० ] ए० आईचा स्तन. 

अमा [ सं० ] स्थ्री० १ अमावास्या. २ 
चंद्राची पंधरावी किंवा सोळावी कला. २३ शुछ 
पक्षांतील दिवस. 

.अमातृक् [ सं० अ ( नाहीं) मातृ (आई ) 


ड्ठ 


ज्याला] वि० मातृहीन; आई नसलेले पोरके मूल. 

अमात्य [ सं० अमा (शेजारो ) त्य छत्यय 
असणारा ) ] पु० १ शेजारा. २ प्रधान, २ शिवा- 
जीने निर्मिलेल्या अष्ट प्रथानांपैकीं एक विशिष्ट 
प्रथान. [ मागें पहा. 

अमानत या शब्दाचें अपभ्रष्ट र्पः' अनामत ? 

असानित्व [ सं० अ--मान -इन्‌ (.परत्यय)1- 
त्व ( प्रत्यय )] न० गर्व, अभिमान, दर्प, ताठा, 
इ० चा अभाव; नम्रपणा; लहीनपणा. 

अमानी वि० १ कायमचा अधिकारी गैरहजर 
असतां त्याचें काम अल्प अवधोंत पाहाणारा र्कि० 
करणारा (अधिकारी ). २ अशा 
केलेला, चालावेलेला , किं० ठरविलेला ( निकाल, 
हुकूम, नियम, ३० ). 

अमानुष [ स॑० अमानुष ] वि० ? अलौ- 
किक. २ राक्षसी. २ अत्यन्त क्र्रपणाचा; मुल 
प्राण्याला न शोभेल असा .४ मानवी वसात नसलेले; 
निर्जन . 

अमान्प्र [ सं० अ ( नाहो ) *मान्य (संमत) ] 
वि«्स्वाकारण्यासारके ०पथकरण्यास अयोग्य;त्याज्य - 

अमाय [ सं० अ ( नाहीं ) माया ( कपट ) 
ज्यांत ] वि० १ निष्कपटी; प्रामागिक. २ मर्यी- 
दारहित. 

अमाथिक, अमायी [ सं० ' अमाय ' पहा ] 
वि० निष्कपटी, प्रामाणिक. ्ि 

अमार्ग [ सं० अ ( अयोग्य ) मार्ग ( वाटो] 
पु० अयोग्य किं० भलताच मार्ग किं० सरणी.) 

अमादैव [ सं० “ अमृदु ” चे भाववाचक 
नाम; अस-सृदु ( कोमल ) ] न० म्रुदुपणाचा 
अभाव. 

अमाव (टवा-) स्या, असाव (-वा-) 
सी [ सं०अमा ( शैीजारां )--वस्‌ ( राष्णे, 
असणें )] स्त्री० चंद्र आणे सूर्य यांच्यांतील अंतर 
ज्या दिवशीं किं० ज्या तिथीस शून्य होतें तो 
दिवस किं० ती तीथि; अवस. याचा असमोक्ी, 
अमोक्ा , अश्लोंही अपभ्रष्ट रूपें आहेत . 

अमित [सं० अ ( नाहीं ) --मित-( मोजलेल; 
मारमोजणे, भापणे ) ] वि० १ अमयोद, अनंत. 
२ अव्हेरिळेळा. ३ अज्ञात. ४ असंस्कृत . 


1 


अमित्र 


थु मित्र नव्हे तो; शत्र. 

अरमान [ अ०] पु० 2 मध्यस्थ, २ वादी व 
प्रतिवादी यांच्या तंट्याचा [निकाल लावणारा आधे- 
कारी. ३ कारकुनांवर देखरेख करणारा अधिकार्रा . 

असीनी [अ०'अर्मान?? पद्दा ] स्वी ०अमीनाचें 
कर्तव्य, हुद्दा, ० आधिकार 

अमीर [ अ० ] पु० सरकारांतून ज्याला 
काहा तरंजान किं किताव मिळाला आहे तो. 
(सुसल्मानी रियासर्तातील पदर्वा ). & अमीर उम- 
राव[ अ० अमीर ( एकवचन ) -- उमरा (अनेक- 
वचन )यांचा संयोग; ““ व ?? हॅ अक्षर निरर्थक ] 
पु८ अ० व० वडे लोक; थोर लोक. 

असुक [ खॅ० ] वि कोणी; कोणी एक. 
€७-तमुक वि कोणी तरी; कोणी एक, कोणीतर्रा 
एक, कोणी, एकादा. 

असुक्त [ खं० अ ( नाहो ) --मुक्त ( सोंड- 
लेला; मुचऱ्न्सोड्णे ) ]वि० 2 न सोडलेला. २ न 
सुटलेला. २ मोक्षाच्या दोस न पोचलेला. ४४अमु- 


काभरण न० भाद्रपद आुद्ध सप्तमीला देवीच्या 
यूजेचा विधि. 
असुत्र [ सं० *"अदसन्न्तो ] क्रि० वि ट 


थे. २ परलोकां, ३ त्या पक्षा, ४ तिकडे. 
अस्नू [ मुलांच्या भाषेंत ] पु७ आईचा स्तन. 
अमू वि० २ ज्यांना वाचा नाहीं असे ( पशु- 
पक्ष्यादि प्रागी).२ ज्याला अझून वोलतां येत नाहीं 
( असें मूल ). « 
अस्ूप [ म? अ ( नाही ) --माप ( परिमित ) 
ज्याला ] चि० पुष्कळ, विपुल, अतोनात. 
अमूर्त [ सं० अ--मूर्तआकारयुक्त ] वि 
आकारराहूत, (आकाश, काळ, ब्रम्ह, इ० ना 
लावावयाचे विश्रेषण ). 
असूल्य [ सं० अ ( नाहां )--मूल्य (किंमत) 
] वि० विनमोल; आतिशय मूल्यवान; 
घटुमोल, 
अस्वृत [ सं०अ 
ति० २ न मेलेला. 
सु २ देव. न० १ 
समूह, ४ स्वर्ग, 


( नाहीं )--म्रृत ( मेलेला )] 
२ अविनाशी . ३ अमर करणारे. 

अमरत्व, २ मोक्ष. ३ देवांचा 
५ देवांचें खाद्य कि० पेय. ६ 


१ या. 
अमित्र [ सं० अ ( नाहो )--मित्र (स्नेही) ] | पाणी. 
। एकत्वाथ, ८| दव तुका ०!. &-अंझु पु० चंद्र. 


७ दूध, साखर, मसाला ,४० पदार्थांचे वलेल 


-अशन पु? देव. -कळा ख्था० चंद्राची कळा. 
"फळ न०८ टराक्ष.रपडवळ. -सिद्वेग्रोग पु० एक 
शुभ समय. -ब्वाने पु० एक वृत्त. वाच्या घरणांत 
वावीस अक्षरं असूनत,भ, य, ज, स, र, न.हे गण 
आणि एक युरु अक्षर असत .-कुंडली स्त्री८ प्क 
णि गोमुत्रा्चे 

आंचवबण आनंदांत प्रारंभ आणि दुःवांत समाप्त. 

अस्द्त्यृ [ ८ अः-सृत्यु ( मरण ) | पु 
अमरत्व. वि अमर. 

अमेंज, असेद [ फा० आमेज ] स्त्री० मिश्रग. 
वि० मित्र, मिसळलेले, 

असेथ्य [७० तर ( नाहो ) : मेथ्य ( पावेल )] 
वि 2 यज्ञास अयोग्य ( मनु'य, वबरतु, स्थल, 
इ० ). २ अपवित्र, घाणेरडा, न० विष्ठा. 

अमेय [सं० त्र ( नाहो ) £ मेय (मापण्याजोगें: 
माऱ्च्मापर्णे, मोजणे ) ] वि. अगाणित; फार 
मोठा. 

अमोघ [ खॅ० अ ( नाहो ) --मोध (निष्फळ) | 

० हटकून काम करणारें,ळागू पडणारे,किंवा फळ 
देणारे ( वौर्य, वर, शरोपव , मंत्र? ), 

अभोज [ म० अ -मोजणें ] वि० न मोजतां 
येईल इतकें; अतिदाय; पुष्कळ; अगांणत. 

असोल,अमोलिक, अमोल्य, असल्य [ सं? 
अ ( नाही ) मूल्य ( किंमत ) ज्याला ] १८ 
भारी किंमतीचे [१० योग्यतेचे.  [ दार पहा. 

अस्मळ, अस्मलदार ३० मागें अमल,अमल- 

अस्याग वि० स्वभावाने आते गरांव पण करतत 
त्वशून्य ( असा माणूस ). 

अस्ल [ स॑० अम्लररअंबट ! वि० अंबट;चिंच , 
ल्वि, श्व्ञ्या चवीचा. &अस्लोद्रवार पु० अंबट 
ढेकर .-पिन्त न० एक राग. 

अस्लान [ सं० अ ( नाहां )--म्लान (कोमेज- 
लेला , सुखलेला ) ] वि० १ न सुखलेला; टवटवीत . 
२ स्वच्छ, चकचकीत. 

असम्लिका, अम्लीका [ सं० ] स्त्री २ अम्ल- 
पेत्त. २ चुका, ३ अवाडी. ४ चिच. 

अयता,, आयता [सं० अयत्नत: /किं० अयत्न ! 


अयत्न 


वि० १श्रमावांचन किं० कटावांचन मिळालेले [० 
झाललं,२ अनपाक्षत किं ० अकास्यत . ३ निकडीचा, 
धाश्चा, विन फुरसतीचा, किं० ऐन, (वेळ). उ० 
ल्म़ाची तयारी अगोदरपासून करून ठेवा, म्हणजे 
* आयव्या वेळो धांदल उडणार नाहो. क्रि०वि० सहजा- 
सहजो;श्रम, क, वगेरे न करतां. पु० खायावेशोप 
अयत्यापठावर रेघा ओढर्णे, किंवा घुटका 
मारणे श्रमावांचन मिळालेल्या पैशावर चैन करणें 
अयती वेळ स्त्री० ९ ऐन वेळ. २ कामाची, रक 
जल्रीची बेळ. अयत्य़ावर कोयता श्रमावाचन 
मिळालेल्या पदार्थाची किं० पैश्याची नासाडी कराव- 
याला कोणी कचरत नाहीं ,आयत्यावर रायतें करणें 
हल्ला आपणाजवळ जें कांहो आहे तें खर्चन वेन करणे 
अयत्या बिळांत नागाबा बळी दुसऱ्याच्या श्रमाचे 
फळ किंवा यश जो आपण घेऊं पहातो तो ( आमचें 
५ मराठी भापेचे वातऊप्रचार , म्हणी ,३३० ?? पहा) 
अयत्न [ सं० अ ( नाहीं ):-यत्न (खटपट) ] 
पु० श्रमाभाव; अनायास .8$अयत्नतः ॥क्र० वि 
श्रमावांचन:; खटपट न करतां. अयत्नसलिद्ध वि? 
यत्न , श्रम, खटपट, ₹० न करतां मिळालेले किं० 
झालेलें. 
अयथा [ सं० अ ( नाह )३:-यथा (जसें )] 
क्रि वि० ? अयोग्य रीतीनें, चुकीने. ६8अय- 
थार्थ वि० 2 अर्थशून्य. २ अनुचित; असंत्रद्ध. २ 
बोटें. अयथातथ वि० २ अयोग्य. २ निष्फळ. 
३ चुकीचें. अयथातथ्य न० १ अयोग्यपणा, २ 
निरथंकपणा, अयथावत्‌ वि० ९ चुवोर्चे,अय!ग्य , 
गेराशिस्त. २ संद्याथेत 
अयंदी वि० आळशी; 
ज्याला कंटाळा येत नाहीं असा 
यन [ सं० अवूऱ्य्जाणें ] न० १ जाणें; 
गाते. २ रस्ता, २ स्थान. ४ काळ, समय. ५ 
सैन्याच्या गमनाचा मार्ग. ६ ( ञ्यो० ) भ्रमण- 
काळ .७ सूर्य चंद्रांचें दाक्षिणेकडे किं ०उत्तरेकडे जाणें. ८ 
या गतीला लागणारा काळ(सहा महिने) .& उप्तरा- 
यण न० २ सूर्याचे उत्तरेकडे जाणें. २ मकरसंक्राती- 
पासून कर्कसंक्रांतीपर्यंतचा काळ. दाझिणायन न०१ 
सूयाचे दक्षिणेकडे जाणें. २ कर्क संक्रांतीपासून 
मकरसंक्रांतीपयंतचा काळ. अयनकाल पु० दोन 
संपातांतील अवधि. अयनचळन न० संपाताबेंदूचें 


"4 


२ 


रिकामे वसण्याचा 


८९ 


अयाल 


चलन म्ह० सरकरणे.अयनव्रूत्त न० करांतिवृत्त, 
अयनक [ फा० अयूनकूऱ्न्ल्हान डोळे ] न? 
चष्मा, उपनेत्र, चाळिशी, आरशी. 
अयना [ फा० आयीनाहऱआरसा ] पु० १ 
आरसा. २ चष्मा, उपनेत. 
अयब [आअ० ऐेवऱउणेपणा ] पु० १ दोप, उणे- 
पणा, व्यंग. २ खोडी;व्यतन; वाईट सवय.&-दार 
वि० कांदा उणेपणा ॥कं० दोष असलेलें 
अयराण [ फा० वैरानाहू ] न० अरण्य; दाट 
झाडीचा प्रदेश. [ “अंविधवानवर्मा? पहा. 
अयव, अयवनवमी पुढें “ अविधवा, * 
अयंविशेषः [ सं० अयंन््हा, विशेषनगणा- 
धिक्य ] हें उद्गारव्यंजक वाक्‍य आहे;याचा अर्थ, हें 
तर त्याहून चांगलें ! उत्तम !' 
अयल, अयाल, आयाळ स्त्री० घोड्याच्या , 
खेचराच्या सानेवरचे लांब केश . 
अयशा [ लँ० अ ( वाईट )--यश (काति) ] 
न० दुष्कीर्ति, वढनामी. 
_ अयस्‌ [सं०] लोखंड.&अयस्कांत [सखं० अयस्‌ 
लोखंड--कांत ( प्रिव ) ] पु० लोहचुंबक. अय- 
स्कणप न० फेकल्यावर फुटून आंतन लोखंडी तुकडे 
पडतात असें शस्त्र. अयस्क्रांड पु० लोखंडी बाण 
अयस्कार पु० लोहार.अयोगोलक [ सं० अयसू 
( लोखंड )-गोल्क ] पु० लोखंडाची गोटी किं० 
गोळा. अयोसुख पु० वाण. अयःशंकु पु० लोखंडी 
भाला. अयःछूळ न० २ लोखंडी भाला. २ आसुरी 
उपाय. अयोह्दय वि० कठार, [ष्र . 
अया, अय्या [ सं० आर्य ] पु० लिंगायत 
लोकांत वट्टमानार्थक पदवी; उ० शिदरामय्या 
अयाचित [ सं? अ ( नाहीं ) --याचित 
( मागितलेले; याचन्न्मागणें )] वि० ९ न मागता 
मिळालेले. २ न मागतां जें मिळेल त्यावर निर्वाह 
करण्याची ज्याची वृत्ति आहे असा. &-ड्रातत सरा? 
याचना न करतां जें कार्हां मिळेल त्यावर संताषान 
राहाण्याचा स्वभाव किं० परिपाठ किं० सरणी 
अथाविती स्त्री न मागतां मिळेल त्यावर 
गजराण करण्याची ज्याची दृत्ति आहे अशा माण- 
ला दिलेले धान्य ४० 
अयाळ, आयाळ [ फा० याल ] स्री घोडा. 
खेचर, ३० चे मानेवरील लांब केश 


>... 


अयाल 


अयाल (-ळ ) [ फा० अय्याल ] कागदपवा 
शद्र विधवेचे पूर्ण नांव लिाहतांना तिच्या नवर्‍याच्या 
नांवामागें योजावयाचा शब्द, ३० साडी पवार 
अवयाल गणोंवा पवार. 
अयावया स्त्री 2 केविलवाणा किं० दया उत्पन्न 
करील असा शाब्द क्रि सूर; याचा उपयोग 
८६ करणें ?' या क्रियापदासमवेतच होतो; ३० यानें 
कितीही अयाववा केली तरी मी त्याची मागणी कबृल 
करणार नाही .(“गयाववा ' याचाडी हाच अर्थ आह) 
अयुक्त [सं > अ (नाहा)--युक्त(युजच्जोडणें)] 
वि० न जोडलेल; तर्वव नलसलल. २ रास्त नव्ह 
असें: अयोग्य; अनुचित; न जुळणार्रे 
अयुत [ सं० ] न० दहा हजार 
अयो , अयोानवमी “ अविधवा , ** अविववा- 
नवमी ? है शब्द पहा. 
अयोग्य़ [सं० अ ( नाहो )--योग्य (उचित)] 
वि० १ न शोभणारे; अनुचित; रास्त नव्हें असें; 
नेर. २ नालायक, अपात्र. 
अयोनि [सं० अ ( नाहो )--योनि( गर्भ किं० 
गर्भद्वार ) ज्याला] वि० गर्भातून उत्पन्न न झालेला, 
(झवर). अयोनिज पु० विष्णु. अयोनिसंभव पु० 
आुक्रशोणितसंयोगाने उत्पन्न झालेले नव्हेत 
जे इेश्वराचे मानस पुत्र ते प्रत्येक. अयोनिसे भवा 
स्त्री ० साता ,जानकी;(शेताच्या नांगर'णांत सापडले 
म्हणून तिला हें नांव आहे) 
अरं, अरय, आरहं, आरय स्त्री2 सुदद्वारा 
किं० मांडीवर होणारें गळं 
अरकश्याबरकश्टा ( अ० वरअकृस ] स्त्री० 
भांडण , बोलाचाली 
अरकस [ फा० अरहूकघू ] पु८ £ करवत 
२ लाकड अरकसणारा म्ह० करवतानें कापणारा 
माणूस [ करवर्तांनं कापणे. 
अरकपसणें [फा० : अरकस ? पहा] स०क्रे० 
अरकश्ा, अरकद्शा [ फा० ' अरकस ? पहा] 
पु० करवतानं लाकडें कापणारा 
अरखडा पुढें “ अराखडा? पहा 
जअरखणा , अराखणा स्त्री ० 2 आवरणे: अड- 
२ अडविणारा पदाथ किं० योजना 
अस्खुडा पु८ १ दोराच्या घर्षणाने पडलेली 


असे ' 


९० 


अरणि 
सवाच. २९ दारी सरकावण्यासाठा एकाथा पदाथावर 
पाडल्ला खाच. 
अरंगजा [ हिं०] सुगंधी चर्गविशप. 
अरगड, अरगडी स्थ्री2 जाधळ्याची एक 


' ज्ञात, 


अरगळण अ० क्रि० गोंधळणे; काय करावें 

सुचत नाहो अद्या स्थितांत असणें 

अरगीपारगी, अरगोपारगी स्त्री” एकानें 
विटा, कौल, ४० ए्का टोपलोत भरून दसऱ्याच्या 
हाता धावी, दुसऱ्याने ती रिकामी करून परत 
पाहल्यास थावी , पाहिल्याने ती पुन्दां भरून दुसऱ्याला 
यावा असा क्रम. ह्या रीर्तार्ने धागर्राने पाणी भरणे 
दगड वगैर एका ठिकाणापासून दसऱ्या ठिकाणीं 
नण, ४० काम केलो जातात. ह्याचें अरगी 
पारगीनें, अस्गीपारगीं हे क्रियाविशषषणाच्या 
अथाचे रूप विशेष रूढ आहे. 

अरजल वि० ज्याचा एक पाय पांढरा आहे 
असा ( घोडा ), 

अरड स्त्री करडई, एरंडाच्या बिया, ४० 
भाजून य्यांचें तेल काढण्यासाठी केलेला कुट्टा 
(धाण्यांत न घालतां तेल काढण्याची रीत ) अरडीं 
दरडों घालणें, ०ची अस्ड काढणें (किं० घेणे) 
फार छळणे , सतावणे 

अरड,अरढा स्त्री» मोठमोठ्याने ओरडणे किं 

हाका मारणें, किं० असें करून केलेला किं ०झाटेला 
कलकलाट. & अरडा ओरड, अरडा ओरडा, 
अरडा अरड, आरडा ओरड स्त्री एकानें किं० 
अनकांना आरडणें, किंवा अद्या ओरडण्यापासून 
झालेला कलकलाट, [ आरढणें 

अरडणें अ० क्रि० मोठमोठ्याने ओरडणे किं० 

अरंडेल न० * अरड ? शब्दाच्या स्पष्टीकरणांत 
दिलेल्या रीतीनें काढलेले तेल 

अरड्या पु० ओरडून आणि आरडून कलक- 
लाट करतो तो 

अराण, अरणी [ सं० ] यज्ञांत होमाकरितां 
जा आन पाहिजे तो लाकडावर लाकूड घासून उत्पन्न 
करतात. हों लाकडें शमी वृक्षाची असतांत. अश्वत्थ 
टेक्षाचांही काष्ठें अद्या तऱ्हेने उपयोजितात. ह्या 
ठाकडांना अराणि किं० अरणी म्हणतात. & अर , 


की 


अरणी 


णिपान्न न०ज्या विशिष्ट काष्ठावर अन्य काष्ठ धपूंन 
अशि प्रज्वालित केला जातो तें. 


अरणी स्त्री ० जर्मार्नांची किं शेताची मयीदा । 


दाखावेणारा लहानसा ओटा. 
मनुष्यवसाते नाहो असें स्थल, २ गोसाच्यांचा एक 


भाणूस ,-ज्याचें पांडित्य मनुष्यवतर्तात किं० मानवी 
व्यवहाराच्या उपयोगाचे नसतें. अरण्यरुदन, अर- 
ण्यरोदून न० व्यर्थ श्रम; ज्याचा कांही परिणाम 
झाला नाहीं ्के० होण्याजोगा नाहीं असें बोलणें, 
किं०असा उपदेश ,किं०अलसें व्याख्यान.अरण्ययान, 
अरण्यायन न० संन्यास घेणें. अरण्यराज पु० १ 
सिंह. २ वाघ. अरण्यसेवन -न० अरण्यवास 
पथकरणें. व 

अरतरणे परतणें स० क्रि० वारंवार उल्थणें 
पाल्थणें ( पोळी वगैरे सर्व भागीं सारखी भाजली 
जावी म्हणून ती अश्या तर्‍हेनें अरतावी परतावी 
लागते ). 

अरतवण परतवण न० नवीन ल्झ झालेल्या 
मुलीला सासरा पोचावेण्याचा आणि सासराहून परत 
बापाच्या धरीं आणण्याचा विधि किं ० समारंभ. 


अरता क्रि वि० १ इकडच्या किं० ह्या 


बाजूस ( उलट “ परता ? ). २ जवळचा, आधिक 
। ५ तडाखा ,/डाखा (लाहण्याचा , जेवण्याचा , ३०), 


प्रिय [किं० आत्मीय . 8 अरतापरता क्रि वि० १ 
जवळच्या व लांबच्या बाजूंस; दोन्ही वाजूंत; 
चचोहोंकडें; इकडे तिकडे;भोंवताला .२ त्या सुमारास, 
पुढें मागे, केव्हां तरी. वि० इकडचा तिकडचा; 
अवांतर; वरकड; दुसरें तिसरें कांहीं. उ० मी फक्त 
तुमचा स्वयंपाक करून देईन; अरतें परतें कांहीं 
करणार नाहीं. 

अरत्न [ सं० ] पु०, स््री> १ कोपर. २ 
मूठ, (हाताची). २ हात. ४ कोपरापासून करांयु- 
लीच्या अग्रापर्यंतच्या लांबीचें माप (चोवीस अंगुले). 

अरत्न [ सं० अन्न पासून मराठी घटना ] 
[क्रि०वि०१ इकढे.२ येथें. न ० इहळोक (परत्रन्पर- 
लोक). अरत्न ना परत्र क्रि० वि० इकडेही नाहीं 
आणि तिकडेही नाहों अशा रीतीनें किं० अशा 
स्थितींत; मधल्या मधेच . 


९१ 


| 


। 


अरबी 


अरंदळणें अ० क्रि आरडा आरडे करणें;जारा- 
जोरानें हातपाय आपटणें; चरफढणें. 

अरब [ अ० ] पु० अखस्तानचा रहिवाशी. 

भरबचरब, अरबटचरबट न० १ निःसत्व, 


अरण्य [ सं० ] न० १ रान; जंगल; जेथें  वेचव,्के० शुष्क,खाथ पदार्थ, निर्थक किं० शुष्क 


। गप्पा; प्रलाप. क्रि वि० मूखासारखे, अचकट 


पंथ किंवा अवाडा, & अरण्यपाडित पु० मूर्ख विचकट ( भाषण करणें ). 


अरबट वि० £ शुष्क, नीरस, ( खाद्यपदार्थ ). 


: २ असंस्कृत, गांवढळ, अशिक्षित ( माणूस, भाषण, 


सवयी , रीतिभाती, इ० ). & अरबटदांड वि० 
आतिशय उड्डूट किं० गांवढळ चालीरीतोंचा 


। ( माणूस. ) 


अरबस्तानीा ,अरबस्थानी [फा० अखस्तानी] 
वि० अखस्तानचा किं० अखस्तानामर्धाल (घोडा, 
फळ, मनृष्य ३० ); आखी. 

अरंबळणें अ० क्रि? १ झोपेंत वरळणें. २ 
निरथंक किं० शुष्क वडबड करणें. ३ ला झोपेची 
निरंगळी येगें. ४ किंचाळणें. र 

अरबा [अ०] वि० चार. & अरबेन वि० 
चाळीस. ( अरबी सालांसंबंधी दोन्ही शब्द विशेष 
योजितात ). 

अरबा [ अ० अख ] पु० १ अखांचे लढणे. 
२ आरवांचा आवेश. २ धुमश्चक्री. ४ शिव्यांचा 
वर्षांव किं० लाखोली; रागाच| आवेग किं० झपाटा. 


६ खेड्याची किंवा किल्याची वेत. अरबा पिणें, 
किं० सोसणे एखाद्याचा शिव्यांचा वर्षांव सहन 


. करणें. एकाद्यावर अरबा उडणें ल्याच्यावर 


शिव्यांचा वर्षीव होणे. 

अरबाणा पु० आटोका , नियत्रणा.ह्या शब्दाचे 
फक्त पुढील प्रयोग रूढ आहेत. अरबार्ण्यांत 
असणे ,चालणें, राहणें, किं० वागणे एखाद्याच्या 
शिस्तांत ,कह्यांत ,किंवा आज्ञेंत राहाणे, वागणे, किं ० 
असणें. अरबाण्यांत नसणें कोणाच्याही कह्यांत , 
आज्ञेत, किं० नियंत्रणेंत , नसणे. अरबाण्यांतन 
जाणें एखाद्याची शिस्त किं० आज्ञा झुगारून च्य 

अरबी [ फा०] वि० अरबस्थानचा, अरव- 
स्तानांतीलळ, अरबस्तानाविषयोंचा, & अरबी 
तगादा पु० आति निकडीचा आणि उपद्रवकारक 


अरवबूजञ 


>>>>>>>>>>><<><>>>>>->ञााा््ा5” 


तगादा . याच अथर्नि * अरवी पहारा ? हा वाक्प्रचार | 


रूढ आहे. 
अरवूज ( -द॒) वि० १ गांवढळ, रिठोळ, 
ग्राम्य. २ अशिक्षित, मंद, ३ दांडगा. ७ अरवूज 
( -द )जञात स्त्री» म्य किर दांडग्या चाला. 
रीतांचा. [ अरेरे ! 
अरर अ० दुःखाचा क्रे्खेदाचा वाचक उदार. 


*्> 


अरवार ( -ळ ) वि० ८ मळ मऊ, उंची, | 


स्वादिष्ट, ढिसूळ ( पक्तान्न,-च्िरोटे, अनरल॑, ४०); । 


ळोचट ह्याच्या उलट .२ मऊ ,रसाळ स्वादिष्ट (आंबा , 
केळे, इ० ). २ मधुर , रुचकर, लाल्त (वाव्यांत); 
उ० तुमचा पर्दे अरूवार ॥ ४ त्ोड्याळ; पोरकट 
चाळे करणारे ( लढान मूल वगैरे ) . 
अरवाळी स्त्री? लढान मुलांच्या खोड्या , 
घांगडबिंगा , खळगे, ०. 
अरावेंद [ सं० ] न० कमळ. &अरविंद- 
नाभि पु० विष्णु. 
अरश्शी, आरक्षी [ हिं आरसी ] १ लहान 
आरसा. २ चष्मा , उपनेत्र. 
अरसपरस क्रि वि? आजूबाजूस, आसपास, 
शेजारी, भोंवतालॉ. 
अरसा, आरसा [ सं० * आदर्श ? चें विक्व्त 
ख्य ] पु० एका अंगास पारा लावून प्रतिविब 
पाहण्याकरितां तयार केलेलें मिंग. & अ.र्थ्यापुढें 
छोळखसा एखाद्या अत्यंत सुंदर , उंची किं ०झगझगीत 
वस्तू पुढें दुसरी प्ण्वादी गोष्ट तितक्याच प्रमाणांत 
कुरूप ,टाकाऊ,काळीवेरी आहे असें विवात करतांना 
उपयोजितात . आरशासारखा वि० स्वच्छ, परळ , 
वाल्बोथ, निष्कलंक, अदूपणीय ( हिक्योब, 
जमाखर्च, - लेखन, घर, वगैरे वगैरे ). 
आरक्यारखें तोंड सुंदर, गोड, आणि तजेळेदार 
मुख. आरल्षेमहाल पु० चोहोंवाजूस, वर, आणि 
खालीं, आरसे वसवून वांधळेला महाल किं० क्रीडा- 
स्थान. बोडकी जर आरक्षांत पाहे तर सहदेव 
म्हणे तेथें कांहीं तरी आहे ज्या थाटमाटाची 
ता रका कोणी मनुष्य करूं लागला 
रीं तरी युप्त हेतु असणारच. 
ब.) १ ग रस नाहीं ज्यांत ते ] (वे० ही 2 
ळे काळ्याविव याल फारसा प्रचारांत नाहीं). 
पुरींचा ज्याच्यावर पारेणाम 


र्र 


अराव 


हात नाहो, किंवा त्याच्याबद्दल ज्याला प्रेम वाटत 
नाही, असा. 

अरळ बि  गवाळेपणानें, निष्काजीपणार्न , 
ओवडोवड रौतीनें, हेंगाळ्याप्रमाणें, [क॑ ० अल्यव- 
स्थित प्रकार, केल, बांवलले , वसाविलेल , 
रचले, १०८ चालविले. २ तुढतुटॉत; लोचट 
नव्हे असा ( ख्वा पदार्थ, पोळी, घारंगा , जिलवी , 
इ० ). क्रि वि० नि'काळजीपणानें, ओवडथोबड 
रीतीनें, हॅंगाड्याप्रमा 1 ,शबाऱ्याप्रमाणे, अरळतरळ 
ह्याचेंदी अर्थ अरळ प्रमाणेच आहेत. 

अरळी स्त्री> असावे त्या दिडाच्या 
दिशेस असलेळे घोड्याच्या अंगावरील केश (हें अशुभ 
लक्षण समजलेलं आहे). 

अराकस [ फा० अराहकप ] पु० करवती नं 
कापणारा; अरकशा . 

अराखडा पु० २१ ल्परेपा; कच्चा खरडा; 
चित्राच्या ऑकिं० एकाद्या प्रदेशाच्या [क्रि० वस्तूच्या 
मुख्य मुख्य रेषा काडून तयार केलेला नकादा .२ घर्प- 
णानें आलेला त्रण, ओरखडा , क्रि 'वरचट.२ एक 
पदार्थ दुसऱ्या पदार्थाला काहीं काळ लागला असतां 
ह्या दुसऱ्या पदार्थावर पहिल्याचा जो ठसा उमटतो 
तो. भिजलेल्या पायांना कोणी मनुष्य 
चालतो तेव्हां त्याच्या पावलांचा अराखडा उठतो. 

अराखडा स्त्री? 2 संयभिणें, आवरणे, २ संय- 
मन; दाव; नियंत्रणा . 

अराजक [ सं० अ--राजन्‌ --क ( प्र्यय ) ] 
वि० ? राजाशवाय असलेला (देशा ४०). २ 
राजद्रोही ( चळवळ, इसम इ० ). न० एकाथा 
देशाला राजा नाहो अक्षी स्थिति . 

अराणूक स्त्री० ( कवितेत) 2 शांति; समावा- 
नाची किं० तौख्याची स्थाति.२ |तापते. तुका ०६. 

अराबा[फा० अरावाह) पु ऐहिक वैभवाच्या 
किं० थाटामाटाच्या बाबती; जसें नोकरचाकर; 
जभीन जुमला, घोडे, पालख्या, इ०. 

अराले वि० ! वृत्ते स्थिर झालेले. ।तुक,०- 

अराव, अरास, आरास [ फा० आरायिष्‌ ] 
स्त्री घर, बंगला, ३० शोभिवंत करणें (दिवे वगैर 
लावून; चित्रें, हंड्या , झुबरें वगैरे टांगून; रांगोळ्या 
वगेरे काहून ). 


उलट 


उठ 


हज था 


अरि  - 


९३ 


अक 


आरि [ सं० ] पु० ९ शुत्र, वैरी, दुष्मन. २ । 
काम,क्रोंथ, लोभ, मोह, मद आणि मत्सर, ह्या । 


ज्या मनांतील तहा भावना, त्यांपैका प्रत्येक 


&अआरिंदृम वि०_ शत्रला जिंकणारा. अरिम- 


दुन वि० शत्रूचे निदलन करगारा . 

आरेष्ट [ सं०] न० १ संकट, आपत्ति, आनिष्ट 
प्रसंग, दुर्देव. २ चोर, लटारू, शत्र, इत्यादींचा 
हा , टोळधाड, सांथ, धररणाकँप, धुमकेतुदर्शन, 


वगैरे सारखें जे आनिटकारक किंवा अपशकुनी । 


प्रसंग ते. अरिष्ट मांडणें कहर किंवा उपद्रव 
मांडगे; एखादी गोष्ट हानिकारक होण्याइतकी 
अतोनात करणें किं०्होणें; उ०आज पावसानें आरिष्ट 
मांडळे आहे.. अरिष्टसंतोषी वि० विश्वतंतोषी; 
दुसऱ्याच्या कामांत विश्लें उपस्थित करणारा , किंवा 
तां आला असतां हर्ष मानणारा. 

अरी स्त्री० ९ चांभाराची सुई. २ भोवऱ्याला, 
'पराणीला , वगैरे बसाविलेली लोखंडाची अणी. 

अराचे [ सं० अ ( नाहो ) राचे ( गोडी, 
चचव, आवड )] स्त्री? १ तोंडाची चव नाहींशी 
होणें. २ अन्नाचा तिटकारा. ३ नापसंती. 

अरुण [ सं० ] पु० १ ख्यौचा सारधि. २ 
प्रभातकाळ.२ सूर्य उगवण्या पूर्वीचा जो सं'ध्यासमय 
तो. वि० तांव्रडा, तांबूस. & अरुणोदय पु० 
पहाट; सूर्योदयापूर्वींचा तीन घटकांचा काळ. 
अरुणाग्रज पु० गरड. अरुणात्मज पु० जटावु. 
अरुणत्तारथि पु० स्थ. 

अरुता, अरू[ खै ० अहैसपूज्य ,योग्य साजेसा ] 
स्री ० १ योग्यता .२ हक्कांतील किं० अधिकारांतील 
काम; कार्यक्षेत्र. २ योग्य स्थान . ४ अत्यंत जश्री. 

अरुंद वि० हावे आहे त्याहून तोकडें ( र॑दी- 
च्या बाजूनें ); विवक्षित रंदापेक्षां कमी रंद; 
चिंचोळा. 

अरुंधती [ सं० ] स्त्री० १ वश्िष्ठपत्ती. २ 
सप्तपींच्या ताऱ्यांतील वसिष्ठाच्या ताऱ्याजवळील 
चांदणी . 

अरूवार (-ळ ) चि० मागें अरवार पहा. 
त्याच शब्दाचे कवितेत आढळणारे हें र्प आहे, 

अरुद (-६), अरूश (-ष) [सं०' आप? 
( क्रपोना योग्य ) याचा अपभ्रंश ] वि० मंद, ढ, 
मूख ी अडाणी, रेम्याडोक़रया . 


अरूप [ सं० अ (नाही) र्प(आकार)ज्याला ] 
ज्यास खूप नाहो असें (ब्रह्मवस्तु, राव्द, वायु ,इ०). 

अरे [ स॑० ] अ० पुरुषाला निकट साहचर्य 
अठतां, किंवा तिरस्कार ददवावयाचा असतां, 
किं० हाक भारतांना , किं० संब्रोधितांना, योजाव- 
याचा उदार. उ० अरे रामा, इकडे ये; उ० अरे 
जा रे, तुसी काय मला पर्वा ! “अरे? ऐवजीं नुसतें 
: रे? असेंही रूप आढळतें. &8अरे तरकां रे, अहो 
तर कां हो सभ्यपणानें बोलगाराशां सभ्यपणानें, 
आणि असभ्यपणानें बोलणाराशीं असभ्यपणाने 
बोलण्याची सरणी. अरे जा रे करणें एकवचनी 
प्रयोग करून एकाद्याला संवोधणें. अरेतुरे करणें 
एकेरीवर येऊन एकाद्याशीं बोलणें. 

अरेकस [ फा० अरहकप्‌ ] पु० करवतीने 
लाकडें वौरे कापून उपजीविका करणारा; अरकशी , 
अरकशा . 

अरेराव पु०आढथताखोर क ०वढाईखोर मनुष्य; 
उडट; चढून गेलेला किं० मिजासखोर इसम. चढा- 
इच्या गोष्टी सांगणारा. 8अरेरावकी,. अरेरावी, 
स्त्री? आढयताखोरपणा, वढाइखोरपणा, उद्धट- 
पणा, मिञासखोरी. र 

अरेरे अ० १ दुःखाचा वाचक उद्गार. हाय ! 
हाय ! उ० अरेरे ! त्याचा असा जंत झाला ना ! 
२ एकदम कांहीं गोष्टीचें स्मरण झालें असतां हा 
उद्गार काढला जातो. 3० अरेरे ! हे विटांचे पैते 
आपण बेरजेंत घ्यावयाला अगदींच विसरून गेलो ! 
( ह्या अथाने ' अरेरे? हें रूप आधेक रूढ आहे. ) 

अरोसा पु० १ दोरीचे किं० सुताचें टोक 
अगदों बारीक केलेलें असतें तें ( ता दोरी किं० तें 
सूत कशांत तरी शिरकावावयाचें असतां). २ 
अशी वारीक टोकाची दोरी किं० सूत. 

अरोळीं, आरोळी स्त्री० १ मोट्यानें ओरडणे. 
२ बोंवल्णें. २ मोठ्या आवाजाने मारलेली हाक; 
मोठी हाक. 

अक [सं०]पु० ९ सूर्य .२ सूर्यकांत .२ स्कटिकि. 
& अश्वमेथाच्या उपयोगाचा आसि. ५ र्ईैचे झाढ. 
६ ( ज्यो० ) उत्तरा फल्युनी. ७ ( गणित ) 
बारा ही संख्या. &अकोडा पु० , अर्ककला स्त्री? 
सर्यबिंबाचा बारावा भाग, अर्काऱ्मा, अकोपळ, 


4 


अक 


पु० सर्यकांत मणि. अकेन्टुसगम पृ० अमावस्या 
अर्कवंधु पु 2 गॉतम वुध, २ सूर्यकमल 
अक्रविवाह पु० प्काद्या माणसार्चे तिसर्‍यांदा 
लम व्हावयार्चे असतां त्याचें प्रथम अकांच्या झा- 
दाही ल्म लावितात तो विधि. तिसर्‍या बायकोच्या 
विवाह करणे अशुभ समजतात. ती मरावयाचीच 
अदी समजूत म्हणून अकीविवाहाची योजना. 
अशा तर्‍हेनें तर्तीय विवाद्द ह्वा चतुर्थ विवाह होतो . 
अर्क [ फा० ] पु० सत्त्वांद; औषध्यादि- 
कांचा तत्त्वांश जो द्रवादिरूपॅ यंत्राने काढतात ता. 
&अर्कद्वेष [द्वेषाचा अर्क] पु० दाटबेर; तांत्र वेष. 
अ्की [७० अर्क ] स्ी० स््र्चे झाट 
अकल, अकल न०८ रफारारचे चिन्ट; जर्त 
अर्क या शब्दांत क या अक्षरावर रफार आहे 
रफार म्हणजे अर्धा किंबा लंगडा र. २ र्‍हस्व इ दाव 
करतांना त्यावर ल्हिवयार्चे चिन्ट,-जर्त, इ, ४. 
अरला, (-ळा ), अर्गळ [ सं० ] स्त्री? 
अडसर. २ सांखळी डी, ४ ( लक्षणेन ) 
वेडी: कडी; दाव; निथेत्रणा; आढकाठी , (क्रिया- 
पद “ घालणे? ). 
अर्घ पु० 2 किंमत, मूल्य. २ गंध, फुलें, अ 
क्षता, इ० पाण्यांत धाळून देवास ॥कि० त्राह्मणास 
पूजाप्रसंगीं आर्पितात ता. 
अध्य [ सं ] न० ओजळींत र्क० पात्रांत 
पाणी घेऊन त्यांत गंध , अक्षता , फुले, ४० धाळून 
देवादिकांस पूजासमयीं जें अर्पितात तें. वि० 2 
- पूज्य. २ मूल्यवान. 
अर्ध्या [ सं० ] स्त्री? अर्घ्यपात्र; अर्ध्य 
देण्याच्या उपयोगाचें पात्र; पूजाविधींतील एक वि- 
शिष्ट आकाराचें पात्र. 
अर्चणें, आर्चिणं [ सं० अर्चन्सस्तविणे, 
पू्जणे ] ख० क्रि० १ पूजिणें, स्तविणें. 
अर्चन न०, अचना स्त्री० [ सं० अर्चन 
पूजिणें, स्तविणे ] १ पूजा. २ स्तुति. & 
अऱचैनपात्र न० पूजापात़्; पूजासाहित्य ठेवावयाचें 
तबक , ताह्यन , इ० 
अर्‍चैनीय अर्च्य 8 सॅ०“€ अर्चन २? पहा ] 
वि० २ पूज्य; अर्चना करण्यास पात्र; मान्य. ३ 
स्तुत्य; बहुमानाला योग्य 


९8 


अणेव 


अर्चा [ सं० :: अचन > पहा ] सत्रात 
पूजा, २ ज्याची पूजा करावयाची ती. देवतेची 
मुर्ति, ३ देवाच्या मूर्तर्चि ठायो देवत्व याव म्हणून 
थम जो संस्कार करतात तो. ४ स्तात 
आर्चि [ स॑० अविस्नज्वाला ] स््!० ज्वाला. 
आर्चिस्‌ [ सं० ] न० 2 ज्वाळा. २ प्रकाशा. 
पु७ ९ किरण. २ आश्नि. &अर्चिप्मान्‌ पु ८ 
2 सूर्य. २ आज़ .अर्चिराद्रेमार्ग पु० त्र्ालाकाप्रत 
नेणारा मार्ग. ( उत्तरायण मार्ग असाही ह्याच अथी 
शब्द आहे. याच्या उल्ट धुमादिमार्ग. ) 
अर्ज [ अ० ] पु०१ विर्नंतिपत्र; विशञप्रिपल 
२ ( जमीन मापर्गाते ) रूंदी. & अर्जविनाति 
स्त्री अर्ज करणे आणि विनँति करणें. अर्जदार 
[ अ० अर्ज ( विनांते ) :-फा० दापूतन्‌ (ठेवणें, 
मांडरर.)] पु०अर्ज, विज्ञापन ,किं०विनाते ,करणारा 
अर्जदास्त [ अ० अजर विनाते--फा० दापतन्‌ ] 
स्त्री “लेखी अर्ज; विशाप्ि 
अर्जर्भूज स्त्री”( जमीनमोजर्णात ) रूंदी 
अर्जक [ सं० अर्ज सूमिळविर्ण ] (व० मिळावि- 
णारा; संपादिणारा 
अर्जणे, अरजिणं [ सं० ] स० क्रि० गिळाविणे 
संपादर्ग; पेदा करण 
अर्जन न०, अजंना स्थी० [| स० अर्जन्ट 
मिळाविरणें ] मिळविणे; संपादिणे; जसें, द्रव्याजन 
म्ह० द्रव्य संपार्दिणे 
आर्जेत [ सं० वर “ अर्जन? पहा ] वि० 
मिळविलेले; संपादिलेलें 
अर्जी [ हिं० ] स्री लेखी अगर तोंडी केलेला 
अर्ज, विनाते, ३० ( क्रिया ० “ करणें? * ठोठावणें 
“ ठोकणे?) 8अर्जी सजविणे अर्ज किं विश - 
पत्र तयार करणें 
अर्जन [ सं०] पु० ९ पांच पांडवांतील तिस 
ऱ्याचें नांव( ज्याला श्रीकृष्णाने कुरक्षेत्री भगवद्रीता 
उपदेशिली ). २ एक प्रकारचें झाड. याला अर्जन- 
साताडा किंवा अजेनसादडा अर्श्ञाही नांवें आहेत 
३ आपल्या आईचा एकच मुल्णा. ४ कार्तर्वायाचिं 
नांव. & अर्जनध्वज पु० हनुमान्‌.अर्जुनवाद्य न? 
( विनोदी योजना ) बोंबा मारणें. 
अर्णव [ खं० ] १ महासागर. २ समुद्र. छे 
अर्णचोदभव पु चंद्र, न०अस्रृत. अर्णवोभ्दवा: 


€6*४९ 
अतण 


स्री० ल्क्ष्मी. अर्णवयान न० होडी, गल्वत. 

अर्तणें [ सं० “आर्त? यापासून ] अ० 'फक्रि० 
आतेशय उत्सक असणें;चिन्ताय्रस्त के०अधीर होणें; 
उ० परीक्षेच्या निकालाची तार केव्हां येईल म्हणून 
तो अतूंन गेला आहे. 

अर्थ [ सं० ] पु० १ दाब्दादिकांपासून कळ- 
णारा भाव रकिं० होणारा वोध; प्रतीति. ( अर्थ 
तान प्रकारच असतात; व,च्याथ , लक्ष्या ्थ, आणि 
व्यंग्यार्थ. विशेष खुलाशासाठो आमचें “* अर्था- 
लंकारांचें निरूपण ?? पहा). २ हेतु, ध्येय ,श्च्छ, 
साध्यविपय , इप्सित वस्तु. उ० पुरुषाचे धर्म, अर्थ, 
काम, आणि मोक्ष हे चार अर्थ होत. २ संपत्ति , 
धन, वित्त, द्रव्य. ४ कारण, हेतु, शंगेत, 
मतलब. उ० तो असें कां करतो याचा मला 
अर्थ समजत नाहीं. ५ फायदा, हित. ६ फल, 
परिणाम, निष्पात्ति, ७ पदार्थ; वस्तु; इंद्र" 
यज्ञानावेषय; रूपरसगंधस्पदीशब्दादिद्वारां ज्याचे 
आपणांस आकलन होतें तें. ८ गरज, प्रयोजन, 
उपयोग. ९ याचना; विनंति; अर्ज; फिर्याद.जोम; 
कामां येईल किं ०उपयोग होईल अशी स्थिाति;लभ्यांदा 
सारांश. उ० या अंगरख्यांत आतां कांहीं अर्थ 
उरला नाहीं. १०(समासांत अंत्यपर्दी) ०च्या स्तव, 
ल्व्यामळें;० च्या बद्दल. उ० धनार्थ म्ह० धनासाठो, 
कोलेथं म्ह०्कीतींसाठो ११प्रल्यक्ष स्थाते, तत्त्वतः 
स्थिति.१२(ज्यो०) कुंडलीतील द्वितीय स्थान(धन- 
स्थान).१३सार,तथ्य, सामिप्रायता , हंशील, उ० 
माझ्या बोलण्याला अर्थ आहे;उ० या बोलण्यांत काय 
अर्थ आहे ? &ज्या अथीं...त्या अर्थी ज्यापेक्षां 
कें० ज्या पक्षी ...त्या पेक्षां किं त्या पक्षी; उ० ज्या 
अथी ती इतका आय़़ह करीत आहे त्या अथी तुम्हांला 
गेलें पाहिजे. अर्थांचे तुकडे भागवताच्या चिंध्या 
सैथांतील शब्दांच्या अर्थांचा कीस काढणें आणि 
सुंथांत जें विवाक्षित असतें त्याचा विपर्यास करणें. 
अर्थाला मरणें स्वद्ित साधावयासारठा मूर्खपणाच्या 
सीमेपर्यंत खटपट करणें. अथेगस्य न ० अर्थाचे शान. 
( चुकीनें साधित पण रूढ अर्थ).उ० वैदिक ब्राह्म- 
णांना वेद पाठ येतो,पण अर्थगम्य नततें.अर्थगोरव 
न० अर्थांचा भारदस्तपणा किं० खोलपणा . अथेतः 
क्रि'वि०१ अर्थावरून. * ओघानेंच. अ्थपति 
सु० कुवेर. अथेदोष पु० मुख्यार्थांची ह्याने ज्याचे 


च 


अथ 


योगानें होते असा दोष. दोष दोन प्रकारचे असतात .- 
नित्य दोष व अनित्यदोष. यांचे प्रत्येकी शब्ददोष, 
अर्थदोष,व रसदोप ,असे तीन विभाग होतात त्यांपैकी 
शब्दांचा अथवा वाक्यांचा अर्थ समजल्यानंतर जे 
घर्यानांत येतात व ज्यांच्या योगानें रसाचा परंपरेने 
अपकप होतो ते अथंदोष. अर्थदोषांचे अपु्टत्त्व, 
कष्टतत्व, व्याहतत्त्व, पुनरुक्तत्त्व,६० सुमारें पंचवीतत 
प्रकार आहेत. अथज्ञाद्वे वि ०स्वार्था;आपमतल्बी . 
अश्रैवाद पु० २ उदेशाचें कथन [किं० विवरण. २ 
स्पष्टीकरण. ३ अमुक लाभ होण्यासाठां आणि 
अमुक आपात्ते टाळण्यासाठी अमुक करावें असें 
सांगणारे वचन. ४ स्तुति, प्रशंसा. अथबंध पु० 
१ वाकर्यांतील शाब्दांची मांडणी . २ इंद्रेयाथीशों 
आत्म्याचा संबंध. अ्थविकल्प पु० १ सत्यापासून 
च्याते; वस्तुस्थितीचा विपर्यास. २ धरसोडीचें 
भाषण. अधेविज्ञान न० अर्थाचे ग्रहण र्किं० 
आकलन; बुद्धीच्या सात गुणांपैकी एक. अर्थ- 
शास्र न० १ संपात्तिशाक्त. २ राजनीति. ३ 
व्यवहारांत कसें वागावें ह्याचें निरूपण करणारे 
शास्र. अर्थेसंबंध पु० अर्थाचा शब्दांशी किं० 
वाक्‍्याशीं जो संबंध तो. अर्थैसिद्ध वि ० वाक्यांत 
स्पष्टपणें सांगितलेले नसून संद्भावरून ध्यानांत 
येणारे. अर्थांतरन्यास पु० ( साहित्य ) - जेव्हां 
एका सामान्य गोष्टींच्या विधानाच्या समर्थनार्थ 
एकाद्या विशेष गोष्टीचें विधान केलेलें असतें , किं० 
एकाद्या विशेष गोष्टींच्या विधानाच्या समर्थनार्थ 
एकाद्या सामान्य गोष्टीचें विधान केलेले असतें तेव्हां 
अथौन्तरन्यास हा अलंकार होतो. विशेष घुलाशा- 
सोटा आमचें “' अर्थालंकारांचें निरूपण ?? पहा. 
अथौतरोपन्यास पु० वर “' अथोन्तरन्यास?' पहा .. 
अथौधिकारी पु० खजिनदार; राज्याचें उत्पन्न व 
राज्याचा खर्च तपासणारा अधिकारी. अथान्वय 
७ एकाद्या विशिष्ट वाक्याचा अर्थ करतांना मा- 
गल्या आणि पुढल्या वाक्यांचा अर्थ लक्ष्यांत घेणें; 
संदर्भ, अर्थापात्ति स्री० (न्यायांत ) मीमांसकांनीं 
ज्ञानम्राप्तीचे जे पांच उगम सांगितले आहेत , त्यांतील 
एक;अनुभान किं०तके.उ० “धष्टपुष्ट आणि नौरोगी 
देवदत्त दिवसां कांहीं खात नाहीं? ह्या वाकयांतून 
देवदत्त रालीं खातो , हें अनुमान निघतें ,तें अर्थाप- 
तीच्या द्वारे. २ ( साहित्य)एक गोष्ट सिद्ध झाली » 


"> आहे. 


कय तडा कल 


कॅ० ठरली, [कि० कवृल कला गेली , म्हणज दुसरा 
तत्सट्रहा असेलेली गोष्ट ओघानॅच सिद्ध हाते, 1० 
ठरते , कि० कवल करणे प्राप्त हात, अशा अर्थाचे 
विथान असलें ह्मणजे ““ अर्थापात्त'? हा अल्कार 
होतो.अर्थाळंकार पु० वाड्याचा अर्थ ज्याचे थोगानं 
सुशोभित होतो तो अर्थालकार; अथालिकार च्या 
योगाने वाक्याच्या अथात विदाप्शी भर न पडता 
तोच अर्थ घुळून दिततो. आमचे “ अ्थील्कारांच 
निरूपण २? ह पुस्तक पहा. 
अर्थणे, अर्थि्णे [ सं० ]) स० क्रि 2 वा- 
तिणे: विज्ञप्ति करण. २ डच्छिण 
अर्थना [ सं० ] स्त्री० ९२ याचना मागणी. 
२ विज्ञाप्र; अज. 
अर्थाअर्थी क्रि> वि० वास्तावक रीत्या. 
खरोखर पाहिल असता 
अर्थात्‌ [सै० “अर्थ? याचा पेमा ]॥क्क० (व० 
औषधा नेच: साहाजकच 
आर्थिलळा [सं० अर्थन्याचना करण डाच्छित शि! 
[वि०९ ज्याला गरज किं० जरूरी आहे असा माणूत 
गरजू. २ जेथे एकाद्या वस्तूची गरज असून ती 
वस्तु नादीं असें ( ठिकाण ). 
अर्थी [सं० ] वि० ( समासांत ) 2 ज्याला 
०ची जरूरी क्रि अगत्य आहे असा . जस , त्रिय्याथा , 
मोक्षाथी, इ०, २ विज्ञाप्त करणारा; अजदार 
28 अर्थी दान महापुण्य ज्याला जरूरी आहे 
अक्षाला मदत करणं पुण्यप्रद हाव तातडलल्या 
म्हणजे गरजू माणसाला जें द्यावे त्यानच माठ पुण्य 
लागतें .' अर्थी? हा “आती ह्याचेबददळ अपपाठ आह 
आर्त म्ह॒० विपत्न किं० संकटांत पडलला 
अर्टित न०, अर्दितवायु पु० [ सं०्अदूच्च 
दुखापत करणें ] सुखाच्या आणि मानच्या एका 
बाजूवरून वारें जाणें ( अधीगवावूचा एक प्रकार) 
अर्ध सं० ]वि० अर्धा; निमा. न० निमा 


मा व >>> 


हाकल्पट्री करणॅ.(ण्खाययास गचांडी देताना आपल्या 
पंजाने आपण त्याचा गळा धरता, व यावळा 

पल्या हाताचा अंगठा व पुढळें वॉट हा. ताणला 
जाऊन हातास अर्ध्या चंद्राचा आकार यता) अ'धे- 
चंद्र मिळणें हाकळून दिळं जाण, अचज (-च-) 
रतीय न०संदिग्व भापण; घड डा पंथ नाह! [कि 
तो पंथ नाही, अशी वतनाचा ८ भाषणाची 
सरणी. उ० येता तरी हाण, किंवा यंत नाहा अत 
त्री हाण, उगाच अर्थचरतीय सांग नको. अध 
नारीनटेखर पु० श्रॉमिहादवाच नांवे. (. अत 
शारीर यार्चे स्वतःच व अथ पावतीच अर्शी 
त्याची मति काल्यपिली आहे. नारी श्रीपारबती; 
नटेश्वरर्त्नटांचा मुख्य म्ह० टराकर १. अ'चॅ- 


। पढ (-डा) वि? अर्थवट केलेलें, किं० वोललल 


भाग. &अर्थकच्चा वि० पूर्णपणें न पिकलेला न । 


र 


शिजलेला, इ०. २ पूर्णपणे न मुरलला; अपक्क; अथ- 
-बट स्थितींत असलेला; पृणपणें तयार नसलेला 
अघेघबाड न० घत्राडाहून कमी प्रतीचा पण शुभ 
हूतोविशेष. अ'धेचंद्र पु० १ अष्टमांचा चट 
हा अर्ववतुलाकृति अत्ततो ). २ अधवतुलाळात ज 
काहो ते. एकाद्याला अर्चचंद्र देणें एखाद्याचा 


8: ! ७ हरे ७० 


अर्थपाटो क्रि वि० पॉट अधवट भरलें असता; 
पोट पूर्ण भरले नाहा अशा स्थितींत ( राहण णें, 
असणे , जगणे ३०). अ्थेबाट, अ'बबाटगा वि 
अर्धवट केले ,आचरलेलें,र्वि2 व(ललड. २ अर्ध- 
वट दि जलल र्कि० भाजलल ३ अधवट । द्वि 
लेला; पूर्ण अनुभविक नसला. ४ अ्रथवट जाति” 
भ्रष्ट म्ह० जातीच सर्व आचार न वाळणारा . 
बाप एका जातीचा आणि आई दुसर्‍या जातींची 
अद्यांच्या संबैथापासून उत्पन्न झाळला ( मनुष्य ६० 
अर्थवुकट वि० अर्धवट. अधेबोबडा च” ५७ 
पर्णे न ठेचळेळा , चिरडलेला , कुटलला [9 
लछेळा. २ पूरपर्णे मऊ न झालेला ( डाळ तांदूळ) 
० शिजत लावलेला पदार्थ ). २ आंबड' 
रीतीनें केळलें ( काम इ० ) अर्धसेला 14९ चा 
ण्यापर्यंत ज्याची स्थिति आली आहे. असा ् 
तिने त्याला गुदगुल्या करून अथमॅला क्क 
मेला करणें बेदम मारणे; सपाटून चाप ढे 
रात्र पु० ( संस्कृतांत ) स्त्री० पराठांत) 
रात्र. अधवट क्रि वि० १९ पूणपण नर 
प्रकारे; अर्थवटपणें, २ वरवर; ओझर र्‌ वेडा 
नव्हें अद्या रीतीनें. वि०अधी शहाणा म्ह कॅ” 
अर्धेशिक्षी [सं० 'अर्धशीर्प? यापासून ]स््री० कीन 
दखीचा एक विकार. यांत डोक्याचा णकर 
( डावी किं० उजवी ) दुखते, व यावर पेढ्या 
अनुपान उत्तम. अर्थीग न० ९ शरीराचा 
भाग; शरीराची एक़ बाजू. २ (लक्षणेने बायकी 


अध्या 
क”. 


ह 


रखेली , ३ परममित्र, पु० -वायु पु ज्या रोगांत 

घे अंग लले पडतें किं० अभ्या अंगाची चेतना नष्ट 
होते तो. अधोगी स्त्री ० पत्नी: वायको: सहचरी 
अ्धघोगीकार [ स० अर्व--अंगीकार ( स्वीकार ) 
पु० अधबट स्वीकार: अमुक वस्तुस्थाते असली , 
कॅ? अमक गोष्ट घडली, तर मला ही गोष्ट कवूल 
आहे, अज्ञा अथीचें जे विधान तें: कांहो विराष्ट 
शतींवर केलेला स्वीकार. अर्धासन न? 2 निम्मी 
बैक, २ आपल्या गादीवर किं० तक्कयाशी 
आपल्या शेजारा दुसऱ्याला बसाबयाला दिलेला 
जागा ( संमानाचा एक प्रकार ). २३ प्रममूलक 
कि० संमानमूलक मैती किं० धरोवा. अधांसना 
वि० अधीसनाचा मान ज्याला आहे असा , अधा- 
दय पु० 2 पूर्णपणें उाईत नसणे: निम्मे उगवण 
२ सू कि० चंद्र यांचें अध बिव क्षितिजाच्या 
वर आलें आहे अशी स्थाति.३ माधक ० पोपमास 
अमावास्या , श्रवण नक्षल, रविवार आणि व्यांत- 
पात, यांचा जो योग घडतो तो. अधादयी पडणें 
एकादें काम पूर्ण न होतां अर्धवट केलेल्या म्थितोत 
पडून राहाणे. अर्धात्रा [ सं० अर्ध उत्तर ] पु० 
दरमहा दढरशोकडा अर्वा रुपाया व्याज. अर्थो- 
अर्ध [ सं० अर्ध ] वि० निम्मेनिम; अर्धा अर्धा 
क्रि वि० निर्ममानम्स किं० अधे अध एकेकाकडे 
येईल अद्या| रीतीने 


९७ अर्भक 


आक्लेस्न कि० उपदेशाचे वचन अपंवट उच्चारळ 
आहे तोंच याप्रमाणें वर्तत करावयाला तो सिद्ध 
असणें किं० त्याची तयारी असणे. उ० रामकृष्ण- 
पंतापाद्यां माझें अधे वचन आहे, म्ह० मी सांगेन 
ते. करावयाला तो सदा सिद्ध असतो . एकाद्याच्या 
अर्ध्या वचनांत असणें त्याची आज्ञा पाळावयाला 


: किं० तो सांगेल तें तत्परतेने करावयाला सिद 


अर्धा [ स० अर्व ] निम्मा. &अघाअधिक 


वि० निम्याहून ज्यास्त. अधासु'चा वि० जवळ 
जवळ अर्धा; अध्यांहून थोडा कमी आधक; पणं 
किं० सर्व नव्हे असा. अघाला वि० अर्धाअथां; 
निम्मानिम्मा; प्रत्येकाला अर्धा. अर्धीकोर स्त्री ० 
भाकरीचा किं० पोळीचा आठवा भाग; नितकोर. 
चचवतकोर*चवथा भाग. अधीं पट्टी स्त्री पाठीवर 
ओझं वाहणार्‍या बैलांवर वसव्लिली पट्टी. अर्धा 
मांडणी शिरिस्ता पु जमीनदार आपली जमीन 
दुसऱ्यास कसावयास देतो, व उत्पन्नांतील निम्मा 
हिस्सा धेतो; दोघेही सरकारपट्टी निम्मेनिम भर- 
तात, ही जी पद्धत ती. यासच अर्ध मांडणी 
असेंही म्हणतात. अधा म्हस स्थी० तीन चार 
वेळां व्यालेली म्हैस. ( एक म्हैस साधारणतः पात 
आठ वेळां विते ). अर्ध वचन न? कोणापुढे 


छ 


, प्रयॉजक रूप] न० ९ देणे. 


असणें [भाग, तुकडा, इ० 
अर्धक | सं अर्ध ]) न० निम्मा किंवा अथा 
अर्घेल [ थॅ० अर्ध ] स्त्री० १ अर्धा हिस्सा 
किं० वाटा ( शोताच्या वगेरे उद्यन्नां्ताल ) 
अधेली स्त्री १ शेताचे किं० कोणत्याही 
व्यापाराचे निम्मे उत्न्न (किं० नफा ) मालकाला 
कि० भांडवल पुरविणाऱ्याला मिळावयाचे आण 
निम्मे प्रत्यक्ष अंगमेहनत करणाऱ्याला [मळावव 
अक्यी शर्त किं० व्यवस्था. २ अक्षी दत क 
व्यवस्था ज्यानें कवूल केली आहे तो, ( मालक, 
सावकार, किं० प्रत्यक्ष काम करणारा ); त्य़ाला 
: “अधेल्या' असेही म्हणतात 
पैण [. सं० अर्पुऱ्च्देणें; कस्च्ठेवणे याचे 
२ दान करण नजर 
करणें पघैणपत्रिका स्त्री” अंथकतां आपले 
पुस्तक ज्या कोणावर प्रेम व्यक्त करण्यासाठी किं 
ज्या कोणाला बडुमान देण्यासाठा प्रातदध करता 
त्याच्या नांवाचा,गुणांचा इ०, निर्देश करणार पत्र 
किं० पान 
अर्पिणे [ सं० वर 'अर्पण' पहा ] स० क्रि० 
? दान करणें. २ नजर करणे; देणं 
अळुुंज न० लोकांत कसे वागावे, उठाव, 


! किंबा वस्त, अलंकार, हा कशा वापरावा , वगर 


ञ्यास समजत नाहो असा गांवढळ, मूख, मनुऱ्य 
उ० खेढेगांवच्या बायका म्हणजे निव्वळ अज 
&अलुंज जात स्ती० ज्यांची भाषा वेष, रीते- 
रिवाज हीं आपल्या संप्रदायाच्या [वरु& असून 


र 


आपणांस तां कशीशींच वाटतात ते लाक 


( अख, सिद्दी, इ० ). 
अल्लुद [सं०] न० दहा कोटी इतको संख्या .ए॒क 
ह्या अंकावर आठ शू्ल्ये देऊन जी सेख्या होते ती 
अर्भक [ सं० ] न० लहान मूल; वालक.पु० 
। ( लक्षणेने ) अजाण , बावळट ,किं८ अपक्र, मनुष्य . 


अर्भकी ९८ 


अभंकी (-का) [सं८ ] स्त्री» ल्हान मुलगी. 
अर्यमा [ ख० अर्यमन्‌ ] पु सूर्य, 
अवं [ खं० ] न० एका अब्जाइतक्री संख्या: 
गांभर कार्टा. 
अवोक [सं० अवांच च्या प्रथमेचें एकवचन । 
अ८ पूर्वी; ठरलेल्या किं विवाक्षत कालाचे पूवी. 
अवांचिक वि ( कवितेत ) अननुभवी, न 
सुरल्ला, अपक्क, अकुठाळ, पुरा तयार नसळला. 
अवाचीन [खं०]वि अलॉकडील; या काळा- 
तील; आधुनिक. ( याच्या उल्ट प्राचीन ). 
अवांच्य़ [ खं० “ अवाच्य ? यापासून अशुद्ध 
घटना] वि? 2 अचकट विचकट, घाणेरडे, त्रधोल, 
ग्राम्य ( वोल्णें ). २ तसले बोलणारा ( मनुष्य ). 
२ वात्रट, स्बोडकर. 
अवाळी स्त्री> अर्वाच्यपणाची कलात; त्वोडक- 
रपणार्चे किं ०वालटपणाचें कृत्य 
अदा [ सं] न०, पु० युदद्वाराचा एक रोग, 
मुळव्याध. अर्शी वि वराल विकार झालेला. 


शा 


अहे [ सं० अटूंन्लायक असणे | ( स्मासांत । 


अव्यपदी ) योग्य, उचित, लायक; जसें, पूजनाह 
न्ह०पूज्न करावयास योग्य; विचारार्ह म्ह विचार 
करण्यास लाधक, उचित, ड०, 
अलक [सखं० | पु० न०८ केंत्रा.२ केलयांची बट. 
अलका [ खै० ] स्त्री”२ जिचें वय आठाच्या 


व दहाच्या दरम्यान आहे अद्यी मुलगी. २ कुबे- । 


राच्या राजधानीचे नांव. 

अलकत्तरा [| अ० (अलक तराठ) पु० राळ 
अंषणि तेल ह्यांच्या मिश्रणापासून तयार केलेला 
एंक पदार्थ . 

अत्टंकरण [ सं० अले--करण ] £ दागिन 
घालणें. २ सुशोभित करणें; भूपित करणें; सज- 


अळग 


व अथाळ्कार, डाब्द, शब्दांनाळ वणे , कं 2 शब्दां- 
थी नांडणी, यांवरच न प्रताश्‍िन असतान म्ह० 
व्यांत कांड वदले केल्याने जे नष्ट होतात.ने शाब्दा- 
ल॑ंकार; आणि वाझ्याचा अर्थ सृदा|भित करतातने 
भअनुप्राल , यमक, प - अशि चित्र ह 
ठाब्दालंकारां- म्‌ग्य्य मद क-शि वमा. अ प्र, 
आंतठायोक्ति, विभावना, ४० मृमार ० शरथालं- 
कार सम्सटानं स्वीकारले आडत. 
अत्टंकारणं | सं ।*। अरल्लकार 
स० क्रि> विभापत करणे; लजञाविगे, 
अत्टंकारी | खॅ० |] वि2 आलंकाररव,, 
कारांना वु्त, अभिनात, ० उ (भाषा, टोला, 
अळंकारशास्त्र डाकविणारा कि 


आत्बंकारिक, 


अथानलकार. 


*' चापा यन | 


झट 


निर*पिणारा : 

अत्ट्कूत चि० नाजुक; कोमल, 

अलंकूत [ खै? ] वि 2 दागिने वगैरे घात- 
सजवला , भूपविल्ला,. &. सालंकृत 
कन्यादान न? वराकाटून कांहा न धना सुळाळा 
दागदागिने घाळून वराला अपंग करण, 

>लक्त, अलक्तक [सं८ | पु८ पावाच्या तळ- 
ब्यांना ळाबावया चा एक प्रकारचा तांब्रडा रंग; 


लता. २ 


. आढेता. ( पूवीच्या वावका हा वापरीत ). 


विणें.३ जे भूषित करतें किं० सजावितें तें; दागिना, 


अलकांब [ अ० ] पु० पत्नाच्या सुरवातीचा 
मायना, 

अलंकार [ सं० अलं £-कन्शोभविणें ] पु० 
८ दागिना; भूषणवस्तु. २ जें कांहो सुच्याभित 
करतें किं» गुणगौरव करतें तें. उ० क्षमा ही 
समथ्रास अलंकार होय, ३ ( साहित्य ) वाक्याला 
श्याभा आणणारे जे धर्म ते. जसें ,उपमा » रूपक ,इ०. 
हे अलंकार मुख्यत: दोन प्रकारचे, -शब्दाल रार री 


अल्स्व, अल्लख, अलस्बानरजन[सं०'अलक्य? 
न्स्न कळण्याजोगा] पु०बद्वा:बद्याचें नांव, (गोसावी 
भिक्षा मागतांना ' अलख? हा शब्द उच्चारतात ). 
अलखरटपालखट, अलखंडपालखंड, अलख्त- 
पालखत, अलख्वबण पालख्वण स्त्री आसन- 
मांडी. [ याळलीचा डगला. 

अलळखालक[तुर्की | स्त्री2 एक प्रकारचा तुकी 

अलग [ म० न लागलेला ] वि० 2 निराळा; 
बेंगळा; विभक्त. २ अस्पष्ट, ३ आधारराहित . क्रि? 
वि० न अड्खळतां; न थांवतां; हरकत न येतां; 
साफ रीतीनें. गणे 

अलंग, अलगत [म० अ ( नाहीं)--लागणे] 
क्रि> वि? ण्काद्या पदार्थाचे स्थलांतर केल्यानें 
किं० त्याला स्पर्श झाल्यानें त्यांत कांहीं विघाड 
होणार नाहीं अद्या रीतीनें म्ह० हळूच क्रिं० धक्का 
न लागेल अशा रीतीनें; नाजूक हातानें. 

अलंग क्रि वि १ विशेपसा आधार क़ें० 
टेका नसता. २ लोंबकळत. 


अळेग ९९ 


ऊअल्लरा स्त्री» वर्ख विशगे ,दोऱ्या वळणे, इत्यादि 
काम करण्यासाठी लांबलचक दुपाखी एक मजली 
जे घर बांवळेळे असने ते. 

अलगड स्त्री>2 2 घोटाळ्यांची कि 
बात: अडचणीची परिस्थांन.२ घोटाळा , अडचण, 
वेच, जाचणूक. (क्रियापद * पडणें, ) ' “येणें' ) 

अलगणं अ० क्रि2८ 2 ल्टकणे, लावणे ( फळ 
वगैरे वृक्षांवर ). २ लाबकळत राहाण. 

अलगपीत क्रि» वि० ८.पकाण्को.२ हळुच; 
आसते; अलगत. ३ बिदोप आधाराठिवाव, ४ 
मोकळेपणाने ,विशप अटथळ्यांशिवाय .'५ लोंबकळत. 

अलगरजी (-जू) [अ० ] वि० ८ 
अव्यवस्थित ,बंद्रा , हेंगाडा /निष्काळपणाचा , गबाळ. 
“८ हलगरजी *? हें रूप विद्देप रूढ आहे. २ *गपले 
कार्य साधण्यासाठी दुसर्‍्याविपया प्रेम ० भार, 
दाखविणारा. 

अलगूज, अलगुजें [ अ० अलगूजह ] न० 
"४ चित्याचे ण्क प्रकारचे वाद्य. २ घोड्याच्या 
स्योंगिराच्या दोन छापांस जोडणारे जे वरंध त्यांपेक 
प्रत्येक 

ल॑ंध्य अलळुंघनीय [ सं०अ(नाहो ):- 


पंचाची 


. काळजीने, कसोशानें, 


अलसत 


अलंब्लाद्धि [ तं? अलं ( पुरेशा )--वाडि ] 
खी० १ आपणाला पुरेसं आहे अशी समजूत कि० 
भावना; तृप्तपणाची भावना; आपणाला हावे 
तितकें मिळाळे आहे अशी समाधानाची भावना. 

अलबेला [ हिं० ] वि? 2 नटिनेट्केपणानें, 
टापटीपीनें, कि० रेखीव- 


' पणानें जें केलेले नाहा ते ( बांधकाम, लेखन, 


लंघू-ओळांडणें ] वि० उंविण्यास [कं आंते- 


क्रामण करण्यास कठिण क्रै० अदाक्य 

अलड, अल्लड वि० अजाण; अननुभवी ;अज्ञ 

अलताभलता वि० कोणी तरा;ज्याला कांहा 
किंमत नाहीं किं० महत्त्व नाही असा कोणी तरी; 
ज्याच्यावर जवाबदारी टाकणें योग्य नाहो असा; 
ज्याचा शब्द फारसा विश्वसनीय म्हणतां येत 
नाहीं असा. कोणी तरी. 

अलंप्रतांति स्त्री०, अल्म्रत्यय पु० [ ल० 
अलं ( पूर्ण )-प्रतीत , प्रत्यय ( जार्णांव ) ]पुरेंसे 
की० भरपूर असल्याची जार्णांव कें० भावना. 

अलफ [ अ० ] वि० एक हजार (अरबी -सन 
सांगतांना योजतात ) 

अलबत्‌, अलबत्ता | फा० अल्वत्ताह ] 
[क्रे० वि० २ अर्थात; जरूर; खात्रीने. २ कमीत 
कमी; निदान 

लंबीं [ सं०--अ (नाहो)--आलंब (टका) ] 

क्रि चि० भक्कम आधार [के० आश्रय [!क० टका 
नसतां; अस्थिर किं० अशक्त आधारावर 


विणकाम, स्चाई इ० ). २ मुग्ध; मुळमुळीत 
संशय राहूं शकेल असें; अस्पष्ट. ३० त्याला खस- 
खक्लात ताकीद करून ये, उगीच अल्बरेळे सांगून 
येऊं नको. ३ बाहेरून दिलप्यांत साधा ( पण आंत 
कपटी असा माणूस ) 
लभ्य [ सं० अ (नाहा ) ५ लन्य (मळण्या- 

जागा: लभनमिळावणे) वि» न मिळप्याजोगें 
दप्प्राप्य, 8-लाभ पु० फारच मोठा लाभ 
दुर्मिळ वाटत होतें त्याची प्राप्ति. उ० तुमच्या 
भेर्टाचा आज आम्हांस अलभ्य लाभच झाला ! 

अलम पु० ल्हान मुलांनो घालावयाचें 
छोटेखानी पागोटें. 

अलम [ अ० अलसर्सवं ] वि० सर्व, 
दरोवस्त; यांच्या पुढें दुनिया ( जग, प्थ्वी ) हा 
शब्द वहुधा येतो. १ लोक. २ स्त्री जग, प्रथ्वी. 
जनता. २ मानवी जाते. 

अलमदांड [ अ० अलसून्सर्व *म० दांड 
( दांडगा ) ] वि० अतोनात उद्दट; धाटिंगेण 

अलक [ सं० ] पु० २ कुत्यांना होणारा 
!क रोग. २ पिसाळलेला कुत्रा, ३ आठ पायांचे 
एक रान डुकरासारखें जनावर. ४ पांढरी रूड, 

अलवरतालवर न०, पु०, अ० व०, अल- 
वारताळवार पु० अ० व० एकाद्याची वडीजाव 
करणें; ०ची मिजास राखणे 

अलवान [ अ० अल्वानून्स्अनेंक रगाच ] 
न० ? एक प्रकारची शाल. २ पक्कया तांबड्या 
रंगाचें एक प्रकारचें सुती कापड 

अल्स [सं०] वि० २१ मंद, सावकाश , 
सौम्य, ( चालण्याची गात वगैरे ). २ मदड 
आळशी. ३ दमलेला; थकलेला; श्रान्त. हा शब्द 
मराठींत समासात आढळतो; जसें, सदालसा 
म्ह ० मदाने श्रान्त असलेली , ७अलसेध्हेणा स्त्री ० 
वि० जिचे डोळे श्रान्त दिलत आहेत अशी (स्त्री ०) 


अलासेका 


अलासेका [ सं०] स्त्री० पटकीच्या रोगाच्या 
ज्या तान अवस्था;-विषूचिका , अलासेका , आणि 
विलंब्रिका ,-त्यांतील दुसरी. ( अलासेका ह्या अव- 
स्थेत पेटके येतात ). 

अलद्वषमी [सं०अ (नाहा) --लक्ष्मी ( संपर्त्तांची 
देवता ) ] स्त्री दारिद्य; विपन्नावस्था . ( अलक्ष्मी 
आगि ल्ह्र्मी या दोन सख्या वहिणी; ल्क्ष्मीने 
विष्णूशीं विवाह करेला, व अल्क्ष्मी पतिकरतां 
दारोदार भटकत असते अद्यी कल्पना केली आहे). 

अल्क्ष्य [सं० अ (नाहो )४ल्क््य (लक्ष 

पाहाणें)] वि० अज्लेय; अकट्प्य; द्ृ्ट्यगोचर ( ब्रद्वा 
वगैरे) .&अलकध्य (किंवा अलशक्ष) लखणे, 'वरण 
मोजणे, मानर्णे , पाहर्णे, जाणणे तुच्छ समजणे 
तिरस्करणीय म्हणून उपेक्षिणे. न० दुल्शर्य; 
निष्काळजींपणा; अनवधानता . 

अलद्व्या [ सं० अ (नाहो)--ल्क्ष (पाहाणे) ] 
स्ञ्ी० योग्याचें एक प्रकारचें आसन. 

अलाईबलाई, अलायबलाय [हिं० अलिया 
वालेया] स्त्री० इडा पीडा; दुःख, संकट. 

अलात [ सै० ] पु० १ अर्धवट जळलेलें 
लाकूड; जळतें लाकूड . २ वव्ह्याचें पाते. &अलात- 
चक्र न० अशस्रिवल्य; जळतें लाकूड गरगर फिर- 
विल्याने होणारं अभथिचक्र. 

अलाद, अलार्दा [अ० अली अहदहूनपरथकू] 


क्रि वि० 2 इकडे तिकडे न लागतां ( तीर । 
रकिं० धोंडा लक्ष्यावर आदळणें ). २ न ठेचळतां । 


रकिं० न अढखळतां साफ. ३ धरलेल्या वस्तूला 
इजा किं० उपद्रव न होईल अक्या रीतीनें; अलगत; 
सौम्यपणानें. [ भाषिक शब्द. 
अलाद्‌ स्त्री ० पत्त्यांच्या खेळांतील एक पारि- 
अल्ाप, अलाफ [ सं० आलाप (आ --लपू)] 
यु० १ गायनाला प्रत्यक्ष सुरवात करावयाच्या 
अगोदर गवयी लोक रागाचा जों आकार किं० 
स्वरूप दाखवितात तो. २ ए्कादें पद किं० पदाचा 
भाग गणयुणणें 
अलाबु, अलाबू [सं०] स्त्री० ९ दुध्या भोपळा 
२ पेशी, पिशवी. ३ रक्त काढण्याची तुंवडी. न० 
१ भोपळयाचें केलेलें पात्र. २ दुधा भोपळा 
अळाया कारखाना [ अ० अलाही--फा० 
कारखाना ] पु०१ विस्तीण , प्रचण्ड, किं० अवा- 


१०० 


अळुता 


ढव्य कारखाना म्ह० काम करण्याची 
मोखरया प्रमाणावरचे वैभव , थाटमाट, ३० 
अलावा [ फा० आलावा ] पु० मोहरमांत 
मुसलमान लोक ज्या खड्यांत आभ्नि प्रज्वलित 
करून त्याच्याभोवती नाचतात तो. 
अलाहिदा [ अ० अली अह्‌दह्‌ ] वि० वेगळा, 
नेराळा. क्रि वि० वेगळ्या रीतीनें; स्वतंत्रपणें; 


जागा, २ 


पृथक्‌, & अल्लाहिदा जमा स्त्री८ जमीनीचा सारा 
खेरीज करून इतर प्रकारांच्या अंदाजाबाहेरच्या 
जमा. 


अल्ि [ सं० ] भ्रमर; भंगा. & अलिकुल 
न० भंग्यांचा समूह, अलिविराव पु०, अलि- 
रूत न० भृंग्यांचें गणयुणणॅ किं० वुमणें; भुंग्यांचा 
भू, भू, असा आवाज. €- जिह्लास्त्री? पडजीभ. 
अलिकडचा, अलिकडला वि० 2 या काळां" 
तील; आधुनिक. २ या बाजूचा; इकडील . अली- 
कड्चा, अलीकडला, अलीकडील अर्शादी 
अन्य ख्पॅ आहेत. [ तांबडा रंग, 
अलिता [ सं० अल्क्त ] पु० अळरिता; लाखेचा 
अलिप्त [ सं० अ ( नाही )--लिप्त (चोपड- 


. लेला; लिपूर्‍च्माखणें, व्यापणें ] वि» १ अमलिन 


न मळलेला. २ संपर्कराहित: संबंधविराहित; विभर्त 
निराळा. &करणी करून अलिप्त व डटताईट 


: गोष्टी करूनसवरून वर सोंवळेपणाचा टेंभा 


वितो तो 
अल्ीक [ सं० ] ' वि० खोटें; असत्य. न? 
खोटे, मिथ्या, [कें० असत्य भाषण किं० ; 
लबाडी ।ः बाजूल 
अलीकडे क्रि० वि० १ हीं. २ इकडे; य़ा 
अलकू समास [ सं० ज्यांत विभरक्तांचा 
होत नाहीं असा समास ] पु० ज्या समासांत विभ 
क्तीच्या प्रत्ययांचा लोप होत नाहीं तो.उ० 
( म्ह० वरुण ); येथें अपां हें पष्ठीच्या अनेक वरच” 
नाचें खर्प तसेंच कायम आहे. त्याचा विग्रह अर्पा 
पातेः अपांपातिः असा होतो. त्याचप्रमाणें सर 
( म्ह कमळ ), आत्मनेपद, परस्मैपद, युविष्ठिर 
इ०, समास जाणावे 
अल्ुता (-त्या ) पु० बलत्याच्या खालच्या 
दर्जाचे जे गांवकामगार त्यांपँक्ती प्रत्येक. हे 
बारा असत. ९ तेली; २ तांबोळी; ३ साळी; ४ 


खया पड मय कवयाया्ाक 


अलळुदा 


माळी; ५ जंगम; ६ कळवांत; ७ डबऱया; ८ठाकर; 
९ घडशी; १५० तराळ; ११ सोनार; आणि १२ 
चौगुला . 
अल्हुदा | फा० आलूदहून्नविटाळलेलें ] वि ० 
१ मिश्र, मिश्रित. २ निकट संबद्ध. ३ विटाळलेला; 
वाशटाशीं जुळलेला . [ धोडा ३०). 
अल्लुलित, अल्टूल वि० घुजरा ( ठाणेबंध 


१०८०१, 


अल्प 


लाढ करणें. उ० तिने तरी नवऱ्याचे अलोलिक 
तालोलिक कोठवर करावें ? तो कामांतून गेला ! 
अलोलुप [ सं०अ( नाही) लोलुप(लंपट) ] 


वि० निरिच्छ: अलोभी; अलंपट; विषयवासना- 


। रहित. 


अले, आलें [ सं० आर्द्रक ] न० जमीनींतच । 


ज्याचा बुंधा पसरत जातो अशी एक तिखट वन- 
स्पाते;तिचा चुंथा वाळवून सुंठ करतात. &अल्हेपाक 
पु० अले, साखर, आणि कांहीं औषधी द्रव्ये घालून 
शिजवून जो पाक करतात तो. [ तरवार , 
अलेमान [अ० अलामान] स्त्री ० एक प्रकारची 
_अलेल वि० अट्टल; पक्का; इरसाल ( सोंदा , 
चोरटा, लःचा, ३० ). 


अलोचन जागरण [ सं०अ--लोचन (डोळा) । 
--जागरण (झोपेचा अभाव) ] न० सबंध रालात | 


डोळ्याला डोळा न लागणें; एक निमिष सुद्धां डोळे 
* न मिटतां केलेलें किं० झालेलें जागरण. 

अलोट [ म० अ ( नाहीं )--लोट ( लोटून 
काढतां येईल असें ) ] वि० १ अतिशय; पुष्कळ; 
अचाट; अफाट (संपत्ति, घुद्धिम'्ता , विद्वत्ता, ३०). 
२ ज्याचें निवारण करणें शक्‍य नाहीं असें; जें 
परतवितां येत नाहीं असें. २ जें बदलत नाहीं ० 
बदलतां येत नाहीं असें. 

अलोटणें स० क्रि» करतां येईल असें 
असणें; उ० हें काम मला अलोटणार नाहीं. 

अलोभ [ सं० अ--लोभ ( तृष्णा ) ] वि० 
ज्याला लोभ, हांव, कं० तृष्णा नाहीं असा. पु० 
१ निलोभीपणा . २ प्रेमाचा अभाव. 

अलोल [ सं०अ ( नाहों )--लोल (चंचल)] 
वि० २ स्तब्ध; शांत , स्थिर; अचंचल.२ॉनारेच्छ; 
लंपट नव्हे तो. 

अलोलकी स्त्री० ९ प्रेम, भक्ति. २ देव्हारे माज- 
विणें, स्तोम करंणे; स्तृतिस्तोत्रे गाणें. ३ प्रेमानें, 
लाढानें किं० थाटानें वागाविणें, (क्रियापद करणें?) . 

अलोलीक वि० १ अलौकिक; आश्चर्य वाट- 
विणारें; असामान्य. २ सॉम्य, प्रेमळ, गोड, 
लाडीक (स्वभाव, भाषण ,म॒नुष्य ३३० ). स्त्री“आवड. 
&--तालोलीक न०लाडानें किं० थाटानें वागावेणें; 


अलौकिक [ सं० ] वि० असामान्य; अद्‌भुत; 
नवलपूर्ण; चमत्ातिजन्य; असाधारण; नित्याच्या 
आढळांत नसणारा. पु० बदलौकिक; दुष्कीर्ति. 

अव्प [ सं०] वि० स्वल्प; थोडे; कमी मरमा- 
णाचे. &अल्प करणी बोभाट बहुत पत्यक्ष 
करायचें थोडें, पण त्याचा गाजावाजा मात्र पुष्कळ 
करावयाचा. अल्पकर्ण, अल्पकर्णा वि० १ 
कोणीही काहींही गोष्ट ( विषेशतः वाईट [र्कि० अद- 
नामीची गोष्ट ) सांगितली असतां तिजवर विश्वास 
ठेवणारा; फारशा पुराव्याची वगैरे अपेक्षा न 
करतां ती एकदम खरी मानणारा. २ ज्याच्या 
पोटांत कांहों युप्त राहात नाहीं असा; डढ्ल्या 
जिभेचा. अल्पद्ाष्टि वि १ कोत्या मनाचा; 
अप्रगल्भ विचारांचा; अदूरृष्टि. २ वारीक सारीक 
बात्रतांतही काळर्जापूर्वक लक्ष्य धालणारा: जेथें तेथें 
हिशेबी दृष्टि ठेवणारा; चिक्कू. अल्पप्नाण वि० 
दभेकरी. पु० ज्या वर्णांत हकार नाही असे वर्ण; 
उ० स्वर, य, र, ल, व, क; नचा ट्ञ्रत, ५७» 
ज; ड,द,ब,ड, न;ण, न5म (यांच्या उलट “ महा- 
प्राण . अड्पभाषी वि०मितभाषी; थोडें बोलणारा . 
अल्पमोली वि० स्वल्प मोलाची पण खूप दुध 


! देणारी (गाय वगैरे). अल्पसंतुष्ट , अल्पसंताषी 


वि० ज्याचें थोडक्यांत समाधान होतें असा. 
वि०अटपस्वल्प थोडीशी; ( हा शब्द वापरण्यांत 
बोलणाराचा विनय असतो. ) उ० मला काव जी 
अट्पस्वल्प करणी करायची ती मी करीन, आपण 
माझी मुल्गी पदरांत पाडून घ्या. ३० त्या महा- 
त्म्याची अस्सस्वल्प तेवा माझ्या हातून घडली यांत 
मी कृतकृत्य झालों. अल्पायास ७० थोडे श्रम; 
स्वल्प जिकीर. अल्पायासानें अनायासान .अल्पा- 
यास आणि महत्फल फार सायास न पढतां 
मोठ्या फलाची प्राप्ति. अल्पायुष, अल्पायुषी 
वि० ज्याची जीवितमयीदा थोडी आहे असा. 
अट्पारंभ पु० सुरवात, सुरवातीचा उपक्रम. 
अल्पाहार पु? थोडें खाणे ( सकाळ'च्या न्याहा- 


अल्लड ट्‌ 
रासारखे वरे ). वि८ ज्याचा आहार कमा आढे 
असा. अल्पशा: क्रि? वि थोड्या अदुत परमा- 
गांत: कांडो अश्रानें: थोडें थोडे ह्या क्रमाने 
व्हड वि अजाण: अप्रौदड: पोरसवदा; 
अननुभवी: अपक्क बद्दींचा: अपेट 
[1 | अ० उसलामी धमातील देवाच नाव 


पु० मुसलमानांचा परमेश्रर. % अल्याची गाय 
स्थ्री2 गरीव , निरुपद्रवी, आणि द्यांत माणून: 
|नदोन माणुस ( जो दर्वेला पात्र श्राह ,. 


अलह्लाद, अल्हाद क्रेट वि८ ढका नं लागट 
अद्या रीतीने: हलकेच; हळंच:; सावकाठा. 
रक्षी, अह्लाककणि [अ अला (परमेश्वर ) 
व्ष (मानि) ] वि०८ 2 अव्यवास्थत क ८ 
वताच्या 
पवा 


--सं८ 
निष्काळजीपणानें केलेल ( काम ). 
सुग्वासभाधानाची कि पोडेग्सोडची 
करणारा 
अटह्या पु० संगीतांर्ताल एका रागिणी नांव 
अव [| ]1 अ० ण्क उपसग, ह्याच पुढाल 
अर्थ असतात. ( १ ) अपमान ( उ० अवा ): 
(२) आधार, आश्रय ( उ० अवल्ंत्र ): ( 
कर्मांपणा, तुच्छता ( ३० अबहेलन ): ( 
स्वच्छता ( ३० अबदात ): ( ५ ) प्रसार ( 
अवकीणं ): (६) निश्चय, (७) खाला, ३० ३०८. 
अवई स्त्री2 वातमी , वाता, अफवा अकवडत! 
अवकटा क्रि2 वि ( काबतत ) अवा चत 
छकाण्का ळू 
अवकणें अ० क्रि० ज्यास्त पिकून नासणे. 
अवंकणें अ० क्रि2 कचरणें; मागें पुढे करणे, 
पुढें “ अवांकगे ' पहा 
अवकल [ सं० अव--कला ] स्त्री? अवो 
गति; अवनाते; र्हास; अपकर्ष; उतरती कळा. 
अवकलणें [ सं८ वर “ अवकल ? पहा ] 
अ८ फक्रि2 ०ची अधोगाते , अपकप , कि० ऱ्हास, 
होणे: ०ळा उतरती कळा लागणें 
अवकहडाचक्र "० जन्मनक्षत्रावरून मनुष्याचे 
नांव काय ठेवावें हे ठर्रावण्यासाठा फल्ज्या[तपा 
जें एक चक्र काढतात तें 
अवकळ वि० ? उच्छवळ: स्वेर. २ अप्रात- 
बद्ध; २ अनियमित. ( खाली अवखळ पहा ). 
2७अवचकळवणी अवकाळी [ सै० अवकाळ - स? 


>. 


री 


र अवगण 
वागा । न भल्त्याच वेळ्या पास्स. अवकाळी 
( -ळ्य़ा) पु८ अशाही रपे आदत. 
अंबकळा | सं० अवस-कळा | स्वरा» दाल; 
अवनात : अवोगात ; अपक्ष: उतरता कळी. 
अवकात (-द) | अ अवकाद _ स्त्री? 
» शाक्त: अवसान, २ ४त्यवळ. 
अवकादा । खँ” ] पु, २ कुरलतीचा कि 
' निवांतपणा चा वेळ, २ जागा: प्रदेश. ३ अवाध; 
| मुदत. ४ मवला रिकामा वेळ. ७ सोव, प्रतग/, 
सवड ( । देण, '* मिळणे '). ८ विडाट समयांच्या 
अगोदर चा अवधि: उ० सभेच्या सख्यातीला अन 


फार लावतात. 


पंचरा मिनिटांचा अबकारा आहे. 

अवकोणे | सै” सवस-काग । पलगळेला) 
कुऱ्पसरणे ) ] वि० 2 व्याप्त: आच्छादित. २” 
आकाठा भवाबकाण टोत. २ पसरेल र 

अवक्रपा | खै० अव (विरुड) 
बानी ) ] गेरभजीां: खप्या मजा: 
मत: नायसंता. | 

अवखळ वि त्रार्‍य: उच्छ वळ: विद्या” ग्वा" 
ढथाळ(वगर अवकळपटा). लढान मुढांश ह| ठॉव्टि 


इतरतत: क 
> कया! (भम द्र” 
राप: प्रांतिक 


अवाला | अ% वबाकअह घडळळी गोट ] 
स्त्री ८ शारारक ॥९९॥४ आजार. 


अवख्ात (-द) स्त्री, शाक, कुव्वरत 7 


_ सामथ्यं ( अकरणल्पा प्रयागांत ) 


| स्त्री ० थांबणे; वाट पहाणे; मार्गप्रतीश्षा 


अवगणणें ! सं० अव--गणग (मोजणे. मान गे)) 
स० क्रि2 तिरस्काराने किवा तुच्छतेने वागाव 
विक्कारण; ०ची अवहेलना करणे; विमान 
अवगणन न८, अवगणना स्त्री 2 
अव > गणू ( गणणें, मानणें ) ] विक्कार! डि 
हेलना ; तिरस्करण; विमानना . 
अवगणित [ सं० “ अवगणन * पढ 
ब्रिक्कारळेळा ; तुच्छ केलडा: विमानित . 
अवगणी स्त्री ( कावितेंत ) सारत; 
साग; रूप; व्राह्याकार . _. 
अनैगणी [ म० अवंगणेंच्च्यांब्रणें , वॉट पाद, 


रस 2) 


र 


[ ] वि? 


बेथ: 


(८*| र 
अवगणें [ सं० “ अवगम्‌ ? पासून ) 


क्रि ? ओळवला जाणें. २ भासणे, 8. र्ग 


अवंगणे 


१०२ 


अवचित : 


वमा पाया जडला. 


भुजगे . ४ असगें.५ अव्यवास्थितपणाने वागणे. स० 
क्रि समजणे. [ पहात राहाणे. 

अवैंगणे अ० क्रि८ 2 थांब्रणे, २०ची वाट 

अवगत [| सै अव--गम्‌ जाणें ] वि? 
जाणलेला; माहीत असडेठा; शिकलेला. 

अवगति | सं० अव (खाला) 4- गम्‌ जाणे ] 
स्री ० त्वालो पडगे,२ अधःपात .२ र्‍हास अपकपे. 

अवगम [| सै० अवगम्‌ र्‍जाणणें, शिकणे ] 
यु० 2 श्ञान, २ अवत्ययन. 

अवगाहन [| सं? अव ( खाला )--गाहन 
( चुडणें )] न० 2 पाण्यांत बुडी मारणें.२ एकाद्या 
शास्त्रांत क्ि० विषयांत पूर्णपणें निष्णात होणे. 

अवगी स्त्री८ घोड्याची ऐटदार चाल. अव- 
गीवर धरणें धोळ्याला थाटडार चालीवर चालविणे. 

अवगुंठन [ सं० अव युंट ( गुंडाळणे ) ) 
१ शुंडाळणें. २ नेसणें. ३ झाकून टाकणे. 
४ ल्पावेणें. 

अवगुंठित [ सं० ' अवयुंठन ! पहा ] वि? 
2 कह्याने तरी आच्छादलेला. २ लपाविलेळा . 

अवगुण [ सं० अव ( वाइट ) ५ युण ] पु० 
१ वाईट युण. २ खोड, व्यसन. २ आहित किं० 
भलताच परिणाम ( औपधादिकांचा ). 

अवगुणी [सं० अव (वाईट) -ऱ्युण ( वर्म )४- 
म० ई ( प्रत्यय ) ] वि० २ वाईट स्वभावाचा 
क्रे० उुणांचा. २ अपशकुनी. २ कुलक्षणी, ४ 
षोडकर, त्रा , 

अवग्र [ सं० अव्यग्न ] वि० ८ स्वस्थ, शांत. 
२ निस्पृह, उदार्सान, ३ दक्ष, तत्पर. ४ ( मरा- 
ठींत ) सर्व, समय. 

अवग्रह, अवग्राह [ सं० अव (वाजूला १-7 
ग्रह ( वेणें ) ] पु० १ अवपंण. २ अडथळा , 
बंधन. २ दुराग्रह. ४ भावना, कव्पना .५ शिक्षा . 
६ ( व्याकरणांत ) साधि न होणें [कि० त्याबद्दलची 
खूण. ७ सेंथि होऊन पुढच्या शब्दाच्या आरंभाचें 
८ अहे अक्ष लोपणें; ह्या “अ 'ची 5 अशी 
खूण असते. [हटकून; खचित, 

अवश्रून क्रि० वि० निश्चयपूर्वक; न चुकतां; 

अवघड [ सै० अव--घट्‌ ( बनविणे ) ] वि० 
१ कठिण; करावयाला, समजावयाला, कि० 
(निस्तशावयाला काठेण, २ कष्टकारक , लासदायक. 


३ चढावयाला [कि० चालावयाला आकुंचित किं० 
गरसोयाचा : पदोपर्दा ठेचा देणारा ( मार्गे इ० ). 
न० दुःख ( वियोगानें, कि० मरणानें, किं० 
निराशेने) &8अवघड वाटणें अंतःकरण व्याकुळ 
होणे. &अवघडनाथ, अवघड्या पु० २ 
आळशी , सुस्त, पोटाळ, आणि ठेंगणा माणूस . 
२ नसत्या अडचणी , शंका , किं० हरकती काहून 
गाति कुंठित करणारा. अवघड पंथ पु० गोसा- 


! त्यांच्या दहा पंथांपैकीं एकपंथ . ह्या पंथाचे गोसावी 


आति गलिच्छ रीतीनें राहातात आणि खाण्या- 
पिण्यांत ते कशाचाच विधिनिषेध बाळगीत नाहोत; 
ते रालो भिक्षा मागतात. अवघढडपंथी पु० 
वरील पंथांतील गोसावी . 

अवघडणें अ० क्रि? १ अडचणीच्या किं० 
कष्टकारक स्थितांत असगें. २ (हात, पाव, डोकें, 
इ० ) भारावणें, ताढून जाणें, दुखू लागणें. 
३ घोटाळ्यांत कि० पंचाइ्तांत पडणें. ४ अडकून 
पडणे. 

अवघा वि० 2 त्वे, दरोबस्त. २ प्रत्येक . 

अवघ्चाण [ सै० अव ॑घ्ना ( हुंगणें ) ] न८ 
वास; वास घेणें, हुंगणें. 

अवघ्चात [ स० “ अवघ्चाण 
हुंगलेला , वास घेतलेला . 

अवचट [ सं० अवचित्तन्च्मनांत नसलेले ] 
अकल्पित किं० अनपेक्षित सकट, अडचण , ० 
पेच. क्रि० वि० अकर्यित कि ० अनपेक्षित रीत्या; 
एकाण्का; अकस्मात्‌. अवचटें क्रि» वि८ अक- 
स्पित रीत्या; अकस्मात्‌; मनीं मानसा नसतां. 

अवचित [ सॅ० अवचित्तर्‌ घ्यानोंमनो नस- 
लेले कि० नसतां ] क्रि» वि? एकाए्को; अक- 
स्मात; एकदम. &अवचित फळ न० ९ मकर- 
संक्रांतीचे दिवर्शांचा स्त्रियांचा एक वता; पुत्र- 
प्राप्य्य्थ स्त्रिया ब्राह्मणाचे घरांत नारळ मुकाट्यानें 
ठेवून येतात तो विधि. २ अत्ता ब्राह्मणाच्या घरांत 
ठेवावयाचा किं० ठेविलेला नारळ. अवचितराव 
पु० जन्म देणाऱ्या आईंबापांपासून कांहीं कारणांनी 
वियुक्त झालेला किं० त्यांनी टाकून दिलेला , आणि 
दुसऱ्या आईबापांनी आपला म्हणून स्वीकारलेला 
मुल्गा, जो ह्या नव्या आईबापांच्या संपत्तीच 
बारस होतो किं० वैभवास चढतो तो. 


) पहा ] वि० 


अवचित 


व्यवठाण 


अवचितें. अवचित न८ आतित्वरने पिकते 
असे एक प्रकारचे भात. 
अवचित्या वि त्योडकर कि० व्रात्य (मूल). 
अवचिद, अवचित्न | सं० ' त्रवाचिन्ह ' चा 


टि ऱ | >> (9 दावान ऱ्रृ 
मराठी अपभश्रेशा ] वि 2 दु:शकनसूचक. 
>. त्र्य . ल्गात्यरन , ( नत ५, ७० टटाळन. 


अवचिन्ह | सं | न दुश्चिन्द, द 

अवाच्छिक्न [सं०अव > ळिंद (कापणे, ताडण) ] 
वि 2 सर्वादित, २ निराळा , भिन्न, ३ (न्यायांत) 
विदाप गणाने प्रामिडध, 

अवच्छेद [खं० अव -ठ्रिदि (तोडणे, कापणे) | 
पु०2 कापणे, तोड, > भाग. ३ मयादा , नर्य- 
चरणा . ४ वेगळे किंठ परथक करणें. '५ भद. निकाल, 
किं निकालाला लावणे, ७विटि गुग ८ व्यापरणे, 
९2एकसससयावच्छेदेकरून क्रि वि८ एकदम; 
एकाच किं त्याच वेळां [कं० समया . एतत्काला- 
वच्छेंदेकरून क्रि वि2 ह्याच वेळा: द्याच समया. 
ठान्तयवच्छेदॅकलू्न क्रि2 वि यथाशारक: संब 
टरक्ति ग्वर्चन. 

अवच्छेद्क [_ सं० ' अवच्त्ट ) पहा ] विर 
2 ताढणारा , कापणारा , २ प्रथक किं० वगळा कर- 
गारा. ३ मयांदरा किं निर्वंलणा धालणारा, ८ 
भिन्न करणारा , ८ व्यापणारा. (व्या? ) विटो- 
पण, उपाधि, अवच्छेदाकावच्छेद पु० अपवाद , 
नियंत्रणा , भद, किं विद्याप गणवर्म ड० नाहार्से, 
करणें. अवच्छेदाकावच्छेदेकरून क्रि> वि 
जात्याडि रूप अवच्छेडकाने जितका व्यक्त्यादिरूप 
अर्थ आक्रमिलळा आहे त्यांतील अदा न वगळतां तो 
संव धेऊन. 

अवजड वि ८ 
[क० वापरावयाला 


टाकुन. 


अवाढव्य; बोजड; पेलावयाळला 
कॉठिण; अतिजड आणि वेढव . 
अवजतन न८० ८2 जोपासनेंत हयगय; जितका 
काळजी घेणें जरूर आहे तितकी न घेणे; हेळसांड, 
हयगय, 2 अडचण, 
अवजार [ अ० |न८ गल्वत , पवनचक्की , ४८ 
चाल्वावयासाठी वारा अडविण्यासाठी जें वस्त्र पस- 
रून लावितात तें. 
व... -. ? जवझडता वि पूर्णपणें स्प न 
“फ्रि वि० 2 पूणपणे स्पर्श न करतां.२ 


हल कॅच. (“आओ हनक री 
"७ कच. (ओझरता? हेंरूप विद्येष प्रचारांत आहे) . 


अवट पु 2 तुळ्या, कल्या, वगर टभारता 
लाकडांची रास, २ जळाऊ लांकटांचा रास. 
अवट पु ८, अवटाण न: भोडोटा. 
अवटकी स्थी 2 अवटा ह्या शरविकाऱ्या चे केल्य 
[कि८ जमोन नुसला , 
अवरटणे अ० क्रि2 2 ओहोटणे, २ टाताय पीक, 
अवट (-टा-.-ठ-) रणे अक्र? “जुचत 


ना> काग्ण, 


होणे: अत्नासणे: झग्वूुट होणे, २ ताठग ( गळा, 
| नंगर्टा, डात, ४०८ ). ३ रुसून कि फुगरन वसण; 


वॅम्म होऊन वसणे, 
अवट (-टा-) ळण अ० फक्रि2> भान लाट 
हेग: मानेची हलण्याची क्रिया वेदना रपक्न कर- 
। णारी होणें: मान कि० कोणनताडी अवयव “चक्रन 
नाठरणे, 
अवटळा पु नानेल कि दखर्‍्या कोणत्याही 
अवयवांत लचक भरणे, 
।  अवटा पु रुसवा: युस्था, (क्रेट यरणी ). 
अवटाळणे स क्रि2 2 पकडणे; वरन ठेवणे, 
कवटाळणे, २ समाविष्ट कि सामील करून धेणे. २ 
व्वार्डानें दुख्य्याचा पैसा हिरावन आपल्या पदरांत 
पाडून धरण, ८ ळांवणीवर ढकलणे, 
अवटी स्त्री> 2 सोनाराचा सुवगादिकांच्या 
पत्र्याला विवक्षित तकार थावयाचा [० यांवर 
. विवक्षित नक्षा उर्टावण्याचा पंचरसी वालूचा ठसा. 
| २ ज्या जागी लाकूड किंवा वानूचा तुकडा तोंडा” 
. वयाचा [किं कापावयांचा आहे त्या जागी केलेली 
किं८ काढलेली वुणेची रेव, 
अवटी स्त्री८ ओहोटा ( समुद्राच्या पाण्याची). 
अवटी पु० ८ गावांतील वाज़ारांत आलिल्या 
धान्याची मोजदाद करणारा अधिकारा, २ दुकान- 
दाराची वजनें, मापे, आणि तराजू , हो खरां आहेत 
किं० लवार्डीची आहेत हें तपासणारा सरकारी 
। अधिकारी, ३ संस्थानिकांच्या किं० श्रामंतांच्या 
कुटेवांत बाजारातून विकत आणलेल्या जिनसा त्या 
व्या परिमाणांच्या ह्य र्‍या ऱ्या वजनांच्या आणि 
मापांच्या आहेत [कंवा नाहींत हें पहाणारा अधि- 
कारी . ४ मोठ्या दुकानांतन माल मापून घेण्यासाठी 
वगैरे ठेवलेला नोकर, | 
अवठाणू न० गळवासारर्खा शारीरिक विक्कांति .- 
यालाच उठाणू असा प्रतिशब्द आहे. 


अवठटा 
न्झटिणे; चिडखीोर- 
रागाचा फणकारा , 
( क्रिया८ * २ * सोडणे ?, 'येणं' ). 

अवड, आवड स्त्री ० रांच, पसंती. &अव- 
डीचा पाहुणा आणि दिवाळीचा सण १ आवड- 
गार्‍ऱ्या अनक गाष्टी एकदम जळन यण आप- 
णाला [प्रय श्रसा श्सम आपल्या धरा पाटणा म्हणून 
आत्हा असतां ना दिवार्ळांच्या सणाप्रमाणे आनंद 

यक, असतना, आवडगोड ? एकादा माणूस किं ० 
पढाथ उनर लाकांच्या मताने बाईट असला तरी ता 
आपणाला आवडत असनो म्हणून तो आपणाला 
गाड वाटता. २ 
असल्या तरी तो आपणाला गोड वाटतो ,जर तो पदार्थ 
इणारा मनष्य प्रेमाने आणि बट्टुमानपुरर्सर आप- 
णाला ता देत असला तर. 

अवडक चवडक स्त्री”, न० 2 हा मुलांचा ण्क 
ँ आहे . २ पदार्थ अव्यर्वास्थत रातांनें इतस्तत: 
टाकणं , कि ०अव्यवस्थितपणें इतस्ततः टाकलेले पदार्थ . 

अवडचिवड स्त्री”, आवडाचिवडा पु पदा- 
थांची अव्यवास्थतपर्णे केलेली मांडणी [किं० रचना; 
पदाथांची खिचडी किं० मिसळ किं० गलछद 

अवडणणें, अ० क्रि » नापसंत किं० आप्रेय 
ऱिभारा कवि. किळस उत्पन्न करणें, 

अदडणे, आवडणे स ० क्रि० प्रिय असणें [कि० 
वाटणे; पसंत असणें; मना जोगा असणें. ३अवडून 
घणें दुसर्‍याच्या प्रेमाला किं० लोभाला आपण पात्र 
हांऊं अश्या रीर्ताने वागणे. 

अवडता, आवडता वि० आपणाला आवड- 
णारा कि० रुचणारा; मनाजांगा; 
पाहजे तसा. &छआवडती बायको स्त्री 
आपल्या दोन त्रायकांपेकीं जी आपल्या प्रातीला 
पान्न असल ता म्ह० दुसरी किं० मागन केलेली 
बायको: पहिला व्रायको आधिक वयाची म्हणून 
नावडती असते. अवडनावड, अवडनिवड 
स्त्री० हें आपणास आवडते आहे आगि तें नाहो 
असा भेद करण्याची मनाची प्रवात्ते, उ० मला 
कोणताही थोतरजोडा द्या; मला आवडनिवड 
कांही नाहो. 

अवडंबर [ स॑० आढंबर ] पु० मोठा पसारा , 
भपका, थाटमाट, ( माजाविणे ). 


अंबठा पु० राग, धुस्सा; 


पणाची लाट कि० उसळी. 


धरणे , 


खळ 


असण, २ 


आपणास जसा । 


१०५ 


: पूवक आलेल्य 


एकादा पदार्थ कुर्चावमतीचा 


अवतरण 

अवढणणें अ० क्रि० आप्रिय [किं नापसंत 
असणे; ०चा शिसारा कि० वीट येणें. 

अवढणें न० शिासारा, किळस, नापसंती. 

अंवढा पु० तोंडांत थुंकी जी वेळोवेळा जमते 
आणि जी आपण घधद्याखालो ढकल्तों ती; 
( क्रियापद गिळणे, उतरणे, परतणें, इ० ); उ० 
मला अंवडा गिळत नाहीं मग दूथ कसे पितां 
येईल ? 

अवढा, अवढाय, अवलढ््या पु० शिसारी, 
खंती , किळस ( क्रियापद येणे, पडणें, इ० ). 
उ० मला मेथकुटाचा अगदो अवदा आला आहे, 


डांगर वाढ. 
अवढाण वि दावें तोडून इतस्ततः भटकत 
फिरण्याची ज्याला खोड आहे असा ( बॅल, 


। गाय, इ० ). 


अंवद्या नागनाथ पु० नमदा नर्दाच्या कांठा- 
वर जां वारा ज्योतिर्लिंगे आहेत य्यांपैको जें अंवढें 
गांवाजवळ आहे तें. 

अवणा पावणा [म० पाव उणा] पु० किमती- 
संवंधानें भासार्घास किं० जिकीर करणें आणि 
किंमत उतरविणे. 

अवंतण, अवंतणें न०, अवंता पु० [ सं० 
“आमंत्रण?? ह्याचा अपभ्रंश ] आमंत्रण: वोला- 
वणें. 8अवंतण टाकून भीक मागणें संमान- 
ळेल्य। बोलावण्याचा अव्हेर करून आगं- 


_ तुकी करांत फिरणे ( हा मूखपणा आहे); असाच 


संप्रदाय “ आयनीला मरावे आणि खरवर्डीला 
झुलावे '? हा त्याच अथांच| आहे. 

अवंतणें [ “आमंत्णें'चा अपभ्रंश ] स० क्रि० 
भोजनाचें आमंत्रण देणें किं० करणें. 

अवतरण [ सं० अव ( खाला )--तृ पोहणे, 
उतरणें)]न ०८उतरणें,शिरणें.२देवादिकांचें पृथ्वीवर 
येणें, ३तौर्थस्नान .४ उलंधणें.५भाषांतर .६ अंथांतून 
घेतलेला उतारा. ७ एकाद्या काव्याला;,प्रकरणाला , 
किं० विषयाला दिलेली लहानशी प्रस्तावना 
( जींत पुढील मजकुराचे त्रोटक स्वरूप सांगितलेले 
असतें ). ८ पूर्वापर छोक, वाक्य, इत्यादिकांची 
संगति दाखवावयासाठो टीकाकार जो मध्यें पद 
रचा मजकूर घालतात तो .७अवतरण चिन्ह न० 
दुसऱ्याच्या मरेथांतून कि० भाषणांतून घेतलेलः 


अवतराणका १०८ अवदात 


उतारा दाग्वतिणाऱ्या गवूगा. “* ( नुरवातांचा ), 
१५ समाप्तांची ). 

अवतरणिक!, अवतरणी [ सं८ “अवतरण 
पहा ] स्त्री> ? य्रंबारंभांची देवतेची स्तांत. 
२ प्रस्तावना. ३ स्पष्टीकरणाथं केल्ले विधान 
के० क्रेलडी टोका. 

अवतरणे | खै० ' अवतरग ' पडा | अ 
क्रे2 2 देव, सिद्ध, डर्‍्यादिकांनो कांदो कायाथ 
मनुध्यादिरू्पे जन्मास येणें. २ उतरणे, ३ अरचग्ट- 
पणाची व्रडवड कि० वागणूक करणे. 

अवतंस , अवतेसक [ सं० अव * तस (भूप- 
विगें ) ! पु८ 2 हार. २ दांगेना. ३ कणेभूपण, 
४ तुरा. 

अवताण |, म० अव ( भलताच ) * ताण 
(योग्य समय) ] न? भलताच वेळ. योग्य वेळेच्या 
अगोदरची वळ. 

अवता भवता. अवतींभवतीं, अवतेंभवतें 
क्रे> वि८ सभोवता , आजूंंवाजूंस . 

अवतार | खै० “ अवतरण ? पहा ] पु 
2 उतरगें. २ प्रवेश. ३ आश्रव्र. ४ सुरवात. '५ 
श्रादुभांव. 3 देवादिकांचे प्रश्वोवर येणे, ७ विष्णून 
घेतलेले मत्म्यक्रमा दि अवतार, ८ नदी उ०८ चा घाट. 
९ तोर्थ, 2० भाषांतर. १2 प्रस्तावना . 8 द'्णा- 
वततार पु० विष्णूने वेतळळे दहा अवतार; मत्स्य; 
२ कृर्म:३ वराह;४नरसिह; '५ वामन :६परशुराम;७ 
राम: ८ क्रष्ण: ९ बुद्ध: 2० कल्की; ह्या दहा अव 
तारांपैकी शेवटचा इतउत्तर घ्यावयाचा असा आहे 
डढ्यावतारी गंजिफा स्त्री>अ० व० ज्यांचवर वर 
हलागितल्ल्या दहा अवतारांची [चचत्र असतात आण 
ज्या खवेळावयाला घेतात त्या. कणाचा अवतार 
प० आते उदार माणूस. सांभाचचा अवतार पु० 
अतिक्षय गरात ,साधा ,आणि भोळा माणूत.रुद्राचा 
अवतार पु० आंत तापट माणूस. अवतार घण 
कि० 'घरणे उपद्रवकारक वतन करणे. अवतार 
होणें किं० संपणे दारद्रावस्थेस येऊन पाचण 
अवतारळृत्य न० विशिष्ट अवतार ज्या उदान 
बेतला तो सफल होणे. हिडिंबेचा अवतार पु? 
जचे कश विस्कटल आहेत ,परकर मळलला आह 
आणि अंग धुळीने मावलेले आहे, अशी मुलगा 

अवतारण [| * अवतरण !' पहा ] अ० करि० 


बेटे बड जार करग अत्धवल्थितषगा चं वतन 


* ९₹*१ 


करण : पिसाळल्यासाराव बतन २” कात. 

अवतारी | सं? “ अवतराग ' पॅड) व» 
» प्लानवादिल्प ज्याग वागण कले आहे शमा हव . 
२ आतिडाय बाघरट, ब्वोडकर, वाटली ( पुरुष, 
मुल ४० ). ३ दाडेमत्ता, पराकन, शोंय्र, ऱ्या, 
विद्वत्ता, ४० तुग ज्यांचे ठाया लोकातर भाडत 
असा माणूस; (* अवतारा ण्कपष' असाहावा शपरवार 
ढे आहे ) 


“८ 


अवंती. अवंतिका स्त्री> २३ती नगर. 
अयोल्या , नथरा, मादा, काशी, कांबी, तुल 
निका . आगि ड्राग्का ह्या सात. नगरांत नग्ग 
आल्यास मोक्षप्राझ होते अशी हिदू शाची 
श्रद्धा आहे ह 
अवतीर्ण | सै० * अवतरश | पा | ब्रि? 
2 मानवादिरूष थारा करून प्ृढयी वर आलेला. २ 
उतरळेळा , 3 प्रादुभूत झाळला 
अवथण (-न-) ण [ से० अव ( दर ह 
म्तन (थान) ] क्रि2 अंगावरच्या मुका 
इ पन्डां गरोडेर साल्यामळ स्तनपान सुट्श 
अवथान [ से. ' अवधणणे ' पडा > 
आढ पुन्दा गरोदर झाल्यामुळे 1क० गरोदर 
घे नासल्यामुळें अंगावरच्या सुळाच तुट्ग 
स्तनपान वंद होगे. &अवथानकरूं, अव धर 
( -ण- ) करू न८ अस तरळले मूल. 
वरदा. अंवदमां | सेर अव (वा. 
शा (स्थिति) स्त्री 2 दुदव. २ निक (2) 
कष्टमय स्थिति. ३ ( लक्षणेने ) द्रा, भांडखोर? 
कजाग कि० खोडयाळ मुलगी रवि, त्री 
ढगा आठवणे कुवाड होणे; निकर स्तरात, 
नाते, कि० दुःख, प्राप्त होईल अद्यासारख नश 
करण्याची दुष्णव्रात्त कि० दीड होणे अवदरख 
फेरी खी दारिद्यांचे आगमन. अवदसेच ब्राळ 
न० दुदेवी मनुष्य शतका 
। आअंवदां | म० ' यंदा ? याचे आरा! € 
* लोकांतील रूढरूप ] क्रे० ० या साला; 
साली: साल मजकर 
अवदात [ सं० अव 
। क्रि० शुद्ध करणें ) ]) १ [नम मुत डर 


तरे नी (लच्ट 


अवदान 
उज्ज्वेळ , तेजस्वी. २ सुदर, ४ शुभ, पुण्यदायक. 
'५ पांडरा . 
अवटडान | सं *भ अवदात ' पहा ] न० 2 


शौर्य. २ शोय्र चि कृत्य, मदुमकांचे कृत्य . २ प्रशास्त 
थेडरा. ४ आहात. आहर्तांपुरत हामट्रव्य. 

अवदिवप, अवदीस [ सै? अव (वाइट ) 
सॅ-दिवस ] पु० 2 वाइट किं० अशुभ दिवत. २ 
आडवार ( सगवार याच्य़ा उलर ). & सणा 
घुगऱ्या अवाददा। पुऱ्या सणाच्या ॥ढवद्या साव 
अन्न, आणि साध्या कि० अशुभ वशा पक्कान 
( हा प्रकार मवंपणाचा होय ). 

अवधंडा पु० अत्याहित: मोठे संकट ( पूर, 
वादळ, टोळवाड, धरणीकंप, इ० सारखे पुष्कळ 
लोकांना , किंवा फार मोठ्या प्रमाणावर , उपद्रव- 
कारक असणारे ). 

अवधणा , अवधाण, अवधान [ सॅ० अव- 
वानऱन्लक्वपर ] पु० वाहूला किं० तंगडीला कोठहा 
दुखापत झाला असतां खार्केत किं० जांघेत जो 
गळवासारखा डुखणारा उंचवटा रक्त साकळन 


५ वा 


_ ( शाब्दाच्या ) अथाचे [नियमन कि० नियत्रण. 


अवत्ताति 


अव--प् ( धारण करणें ) ] १ निश्चाते; निर्गय; 
निय करणें: ठरविणे. २ शब्दावर जोर रेगे. ३ 
शू 
मर्यादा. 

अवघधारणें [ वर “ अवधारण' पहा. ]) स० 
क्रि 2 ०चा निश्चय किं० निर्णय करणें; नक्का 
ठरविणे, २ लक्ष्यांत र्‌ढपणें धरून ठेवणें. २ मानगें; 
समजून असणें. 

अवघि [सं० अव--धा (ठेवगें)] (संस्कृतांत) 
पु०: ( मराठात ) स्थी० 2 मयाद सीमा: वेला 
हद्द. २ अंत, समाप्ति. ३ अवकाश: मधला वेळ 
भध्येतरोंचा वेळ किंवा जागा, ४ मुदत. ५ करार, 
ठराव. ६ तुलना कि? मोजदाद करतांना 
घेतलेळें प्रमाण, माप, क्रिंढ आधार. 8अवाधि- 
साकांक्ष, अवधिलापेक्ष वि० तुलतेनें जे ठरवा- 
वयाचे ( तें; ) ज्याचें स्वरूप ठरवावयाला प्रमाण 
किं० माप याची आकांक्षा असते असें 

अवधीरण न८, (-णा) स्थी० [ सं> अव-- 


* धार ( तुच्छ मानणे )] अपमान, धिक्कार, तिरस्कार 


उठतो तो; वाधणा, & खाजवून अवधणा 
आणणें. १ भांडग उपस्थित करणें कें० उकरून 
काढगे, २ आपगांवर ए्खादें दुःख किं० संकट 


ओडवन भेगें. 


अवघा [ सं० ] स्वी” वरिकोणाच्या शिरो- . 


ब्रेटूपासून पायावर काढलेल्या लंब्रानें पायाचे 
पडणारे जे दोन खंड त्यांपैकी प्रत्येक . 

अवःघान वि 2 खट्याळ, 
मस्तवाल आणि सतावणारें ( मूल ). 
मुलाला त्राललला रागाचा राव्ड, 

अवधान [ सं० अव--धा ( ठेवणें ) ] न० 
» लक्ष्य: एकाग्रता. २ काळजी, दक्षता, आस्था, 
तत्परता . उ० काल्दासाची ही क्ाति अवघानपूवक 
पॅंका. 

अवघघानी [| सं० * अवधान *] वि० १ 
देणारा. २ अनक गाष्टाकड एकडम लक्ष्य पुरवि- 
ण्याची ज्याला शक्ति आहे अता, 8 अष्टावधानी 
( -न्प़ा) पु० अनक गाष्टाकडे एकडम लक्ष्य 
पुरवन स्मृतीचे चमत्कार करून दाखावणारा 
मनुष्य. 

अवघारण न०, 


खोडयाळ , 
२ अद्या 


अवधारणा स्थी० [ खं० 


_ अवधारित (ध्लट नर “ अवतीरण १ पहा | 
वि० अवमानलेला; धिक्कारलेला; तुच्छ केलेला 
अवघु ( -घू-)त [ सै० अव ( खालो )4- 
धू ( हालावग ) ] १०९ हालावलल. २ अस्ता- 
व्यस्त. ३ तिरस्कन, ४ दूर सारलल [कि० लोटून 
दलेले. ५ विरक्त, पु० ज्यान एहिक बंधने, पाश 
इ० हो टाकून दिला आहेत असा माणूस, २ श्रीदत्ता- 
त्रेयाचा अवतार. छे-्गीता स्त्री भागवत पुरा- 


. णांत सांगितलेला गीता . -मूति स्त्री ० श्री दत्तात्रेय . 


अवंघ्य [सं० अ ( नाहीं )--वंध्य (विफल) ] 


: वि० फुकट, निरुपयोगी, किं० व्यर्थ, नव्हे असा; 


कामो आलेला; उपयोग झालेला; फायचा त्रा; 


: उपयुक्त कामांत धालविलेला [० यांजळेला 


लक्ष्य 


| 


अवन [सं ० अवूऱ्स्राक्षण ] न० रक्षण, संरक्षण 

अवनत [ सं० अव ( खाला ) नत ( वाक- 
त्रिळेला; नम्‌ न्वाकणें )] वि० १ नमलला; वांक- 
लेला: ज्यानें आपलं तोंड खाला केल आहे असा 
अधोमुख. उ० ल्ज्जावनंत म्ह० लज्जेने ज्यानें आपलें 
तोंड खालों घातल आहे असता 


अवनाति [सं० 'अवनत' पहा] स्त्री० १ अथो- 


अवान 
या उलट ). > 


शै] 
ततल न भूप्रदेश: प्रव्वांचा तळ. 
अवनिग! (-घा)स्त्री> भागे अनिगा पटा. 
अवपध्य न८ मागे अपथ्य पहा. 
अवपीड पु० बायकांचा डोक्यावर वारण करा- 


एक, शअन्नल. | ऱ्शि ळ्डा गिना री 


पृथ्वा.८2- 


१ दावण , 


अवपीढ _ खं अव "पौड (दावणें) , 
वळणे, चपगे, २ जिका आणण्याचे एक ऑपिद 


अवबाथया ले” सव्सलवाच (पाडणं) ५ दु:ख 
2 प्रांतकन. 

सं | पु० 
गमे तवशानाल (तज ) 


पाडा 
अवर 
अवभाल 


प्रकाश. २ बान, साक्षात्कार. ३ 


श्रथसलभेन पराभव. 
: 


मध्यानान. ८ 


[ म: अवा ( भट्टी )-- भताड 
कुंभाराच्या भटांच्या तोंडापुढची 


नित 

अवभ्वृथ | सं . पु०८ 2 सुख्य यज्ञाचा 22 
कि पारिसमाम्रिे. २ मख्य यक्ष आटोपल्यावर 
शुद्घ स्नान करणें. £-स्नान न? यक्षसम्ापत्ता- 
नंतर दा 


श्लित स्ट्रीसदव्तसान बिशिष्ट विधिपूवक 
केल स्नान. र्‍ 
अवभ्रट वि० चपट्या नाकाचा. 
अवसत,, अवमानित [ से० अव ( त्वालीं ) 
--मन ( विचार करो ) ] वि० धिक्कृत; तिर- 
स्कारळेला: अनादर केल्ला. | 
अवमर्द पु०, अवमदुंन न० [ सै० अव 
ग्वालो)सलमृद ( विरडणे ) ] १ व्विरडणे; तुड- 
विणे, २ उध्वस्त करणें; नाल करणें. २३ निकराचें 
युद्ध, ४ जेरील आणणें. ठार मारणे 
अवसान | खे० अव (ख्वाला)--मन ( मनांत 
आणणे ) घु० 2 अपमान; अनादर; तिरस्क्रात: 
धिक्कार; अवहेलना; विमानना. २ किळस 
अवसानणे [ सं० ' अवमान ? पहा ] स८ 
क०तुच्छ करण ;धिक्कारणें; तिरस्काराने वागावण 
यक १.6 आ श्र क-न णारा ( जनावर, 
टे, दांडगा , आर्प. 


अवरूय 


अवयव | से० ) पु: >» डोंगोगाचा इॅरत- 

दिकासाराचा भागः इंस्टिव, >» नाग ग्बंट 
कोडा, ३ वर्क. ४ साचेन, “ डारॉार ; उु« 
अ० व£ स्तन. 32० सुर्लाला अवयव शाल रा 
निच्या लयाला ठिकाण नाहो ' ई>अवयवदा: 
क्रे> वि» भागठाः; ग्वंडडाः; निरनिराळे धत्क 
[क पद धस्न. 

अवयेवी वि घ्याला * अवयव आहत अला. 

अवर सं वि» 2 वोकटा. 2 पाठा- 
पोंगचा .. नंतरचा, २ व्यालेच्या उत्ताचा, टर 


७ डावळ्या , मोंगाहेनचा २ पाखिम- 
नातचा. क्रि> वि2 यावाजूस; 
नबळच्या वाजस, 2अवरज पु” 
कनिष्ट त्राता. अवरजा स्त्री> कान्ट नांगनी. 
अवरज न सर्गाल नासथस ( गुरे श्रग्ल्या 
नांत तदा ), 
फा० श्रावर वह. | 
ब्वात्याच 


कनिष्ट, नोच. 


कढचा. ४५ 


लत 


उकडल्या कि 


उलांचा कर 
अवरजा 


मध्य एकिप्क वान्याच 


पु व्वला वर्णी - 
लंदेर घातल 
अमतत, 

अवरजन, आवरजून, भावजून क्रि व? 
बिनाने करून, आजब करून, परोपरीने, कश 
कळांन. 

अवरडा वि० विवाह करण्याचे वय दोऊन 
गळे असतांही श्राविवाहित 

अवरस, ओरखस [| सं० उर्सच्वक्षत्थल ] 
वि2 स्वताच्या लाच्या ब्रायकोपासून स्वताची 
सैतात; स्वस्डीपासून स्वताच्या बायान झाल्ला 
पुत्र. 

अवरस्स चवरस, ओरस चोरस क्रि2 व? 
2 सवे वाजुंना, सभावता., २ लाबराकडून आपणि 
रंदीकटडून. वि लांबी रंदीनं मारण्या. 

अवरा पु० कडवा म्हणून थान्य आहे तें कि० 
त्यांचा दांग. [ शेवटचा प्रहर . 

अवरात्र [ सं० अपररातच ] स्त्री2 रातीचा 

अवरूद्ध [ सै० अव :-रुव्‌ ( अडविणे ) ] (व० 
2 थांबाविलेला , अडविळेला; नियंत्रित; प्रांतहत 

वौदिस्त ( जनानखान्यांत वंगरे ). ३ व्याप्त 
न? ठेविलेले पात्र, (रतला) 

अवरूप [ सं? अव ( वाईट सर्प ] वि? 
विरूप; कुरूप. 


अबरो'त् 


अवरोध [ सं८ अव : रुध्‌ ( अडवणे, थांबविणे) । 


पु०८ अडथळा: थांब्रणूक, २ प्रातिकार; दाव: कु्चं- 
णा; नियंलितावस्था , जसें मलावरोध, मत्रावरोंध , 
प्राणावरोध. ४०. २ जनानखाना, अते 
स्त्रिया. ४ कुलीन स्वी. ५ आंकण. ६ 
अवरोह. ८ मृतादशयी च. 

अवरोधणें | सं० ' अवरोध पहा. | स० 
क्रि अाविगे; थांबविगे; प्रतिकार करणें. 

अवरोह पु. 
( खाला )--रुह ( उगवणे, चढणे ) ] 2 उतरणे; 
खाला येणें. २ ( संगीतांत ) सा, रे, ग, म, ३० 
सूर उतरर्‍या क्रमाने ह्मणणें कि० गाणें ( आरोह 
याच्या उलट ). २३ वृक्षास वरपर्यंत वेढणारा वेल. 

अवर्ग [ सं०] वि ज्यांना कोणताच वग 
नाहो ,किंवा ज कोणत्या च वर्गांत घालतां येत नारहात 
असे. पु० स्वर (अ, आ, इ, वगैरे ). 

अवर्षण [ सं०अ ( नाही )--ब्रप्‌ ( वषणे ) ] 
न० पावसाचा अभाव. ( क्रिथा ० * पडणें' ). 

अवल, अव्वल [अ८] क्रेट वि० स्रवातीस; 
प्रारंभीं. वि०१ पहिला. २ श्रेष्ठ. पु० सुरवातीचा 
काळ; उ८ यंदा पावसानें अवल तर साधली खरी ! 
२8अवलसाल [ अ० अवल (वाहिले) --फा० 
साल ( वर्व )] पु० वीची सुरुवात: वर्षांचा प्राथ- 
मिक भाग. अवल अजीं स्त्री८ ( कायद्यांत ) 
फिर्याड, तक्रार. अवलआखर क्रि०वि०सुरवाती 
पासून शेवट्पर्यंत; आरंभापासून अंतापर्यंत , 

अवलणें [ म० अवले[वल्हे यापासून ] स० 
क्रि० वल्हावेणें; पाण्यांत होडी, गलबत, इ० 
हाकारणें. 

अवलंब [ स०अव( खालों )--लंब्रू ( लोंबक- 
ळणें )] पु० १ आश्रय; आतरा; आधार. २ लोंव- 
कळणें.३ मदत, साहाय्य .४ टेका,काठी.५ ओळंवा . 

अवलंबणें [ खै०“€ अवलंब पहा.] स०क्रि० 
१ ०चा आश्रय किं० आधार घेणें. २ अनुसरणे; 
०च्या सरणीने चालणें किं० वागणें. 

अवलंबित [ सं० “अवल्ब? पहा. ] वि० १ 
अवलंब्र केला आहे ज्याचा कि० ज्याणें( तो). २ 
खालीं आलेला. ३ लोंब्रत असलेला, ४ परतंत्र. 

अवलक्षण [ सं० अव ९ वाइट ) --लक्षण 
( चिन्ह ) ] न० २? कुलक्षण; अपशकूनी चिन्ह 


पहारेकरा . ७ 


अवरोहण न० [ सं? अव 


१०९ 


अन: पुरांतील । 


अचळलो कणे 


( सहावे बोट, झापेत दांत खाणे, वगैरेसारला ). 
२ अपदाकन, दु:श्विन्ह. 

अवलक्षणी [ सं०' अवल्क्षण' पहा ] वि०? 
कुलक्षणी: अपशाकुर्नी चिन्हांनो कि० युणांना युक्त; 
अपयशी , २ दुर्गणी , खोड्याळ. 

अवला पु०९ वल्हं.२ वल्हे मारणारा .२ नवरा. 
(2८ ह्या अर्थी “ अवलें' असाही शब्द आहे ). 

अवलाद | अ० अवलादर्पुत्र, मुलगे ] स्त्री ८ 
१ संताति ( विशषतः पुल्चाच्या बाजूनें; कन्येच्या 


' वाजून जो संतति ती अफलाद ), २ वंश. २त्राय, 


द्रवी, ॥के० खोडकर माणूस. 

अवलिप्त _ सं ०अव--लिप्‌ ( माखणें )] वि 
2 माखलेला: चनिलेला, २ गविष्ठ: उदाम. ३कलं 
कित: दोषयुक्त. 

अवलिया [ अ०  वली'चें अनेकवचन “अव- 
लिया?!] पु०९ साधुपुरुप; ईश्धरवितनांत , तपश्चर्येत , 
निमझ़ असलेला ॥क०असणारा: विरक्त पुरुष. २ 
(लक्षणेने) विचित्र ,तऱ्हेवाईक ,किं० छांदिट माणूस. 

अवलि (-ली )ला (-ळा) [ सं० अव 
( वाईट) --लीला ( खेळ, क्रोडा ) यापासून अ- 
शुद्ध घटना ] क्रिट वि० सहज; लालेनें; अनायासे . 


। हृ रूप कवितेत विशोप आढळतें. 


अवली [ अ० अवलरप्रथम ] स्त्री ९ 
अगोदर करणें, साधणे, किं० मिळावणें, २ वर- 
ववढपणा . 

अवळुठन [ सं० अव :-लठ्‌ ( मारणे, चोरगे, 
लोळणें)] न०१ जामेनीवर लोळणें. २चोरणें,ठरणें. 

अवलें न० वल्हे. 8अवलेकरी, भवल्या पु० 
वल्हें मारणारा . र 

अवलेप [ सं० अव (पूर्णपणें)--लिपू ( चाप- 
ढणें)] पु०१ माखणें; च्चिणें, २ गर्व, उद्दामपणा. 
३ अपमान, वळजबरी, हला. ४ भूषण, ५ संग, 

अवलेपन [ सं० ' अवलेप ? पहा ] न० ९ 
च्चिणें, माखणें. २ तेल वगैरसारखा अवल्पन 
करावयाचा पदार्थ. ३ संग. ४ गर्व ,ताठा, ५ चंदन. 

अवलेह [ सं० अव--लिह ( चाटणें ) ] 
२ चाटण ( मोरावळा इ० ). ३ अक ( सोम- 
वलीचा वगैरे ). 

अवलोकणें [ सं० अव--लोक्‌ ( पाहणें ) ] 


.-->>>>>>>>>>_“॥7 


स? क्र 
काळजीपूवक पाहणे 


» पाहणे, >» ०च्याकड टो देण, ३ 


अवलोकन [ खं? अवटाकण ' पह न» 
» पाहाणे: काळजापूवव, पादृण, > ०कड इ 
क्रॅ० लावणे. २ तपास ॥क८ चीकलणी करगे. ८ 
दृष्टि. ५ डाळ 

अवलोकित [ सं” 'अवडाव ॅ' पहा । वि 
१ पाहिळ्ला. २ मनन कल्ला ३ तपासला. 
पु० 2 वुदवमोव. >" करा बुळांचे नांव नट: 


८ अवलाकितेश्वर पु० गातनट 
21 ( पृणप' | ॥ 2 भ्र 
सवण . 


> । ऐ 


कटाक्ष 

अवलाडन | ल” 
( घुलळणें, पूणापण तपासर्गे) ]) न? पाण्यात 

अवलोभन | स? अवसठभ (2 
न८० कामवासना 

अवलोम [.सं० अव ( अनुसल्न ) दमन 
( केद्र )] वि०८ अनुकूल असल्लला, २ सायाचा 
योग्य, लावक 

अवदा [खे० १ ( नाहा )सवदा (अथान) ] 
स्वतेघ; दुख्यांच्या अवान नलन्यला 
ऐकणारा; उच्छुंखल; स्व'च्छदा; 


वि० २ 


वैर: अनियंत्रित 
वाशिष्ट [ स० अवलाटाप ( दाप ठेवण ) ) 
वि० उरलेले; वार्कार्चे; वाका रि ल्ल. न? 
उरत्हला भाग 
वक्ष [ सं०  अवारष्ट पहा , पु 
कला बाकी वाकी राहिल्ला भाग 
अवड्य , अवर्यक ,आवदत्रक [सं०८अ (नाहा) 
-वब्य ( आटोकरयांत ठेवण्याजागा ) ॥ वळ 
अनावर. २ न टळणारें. ३ अरूरीच. क्रि० 1व८ 
) खचित, निःसंशय. २ जरूर, अथातच, कांहा 
झालें तरी. &अवड्यभावि वि८ अपारहाय 
अवरय़सेच वर क्र० वि०चे अथ पहा. 
अवष्टव्य [ सं० अवर्सन्स्तभ ( थांवावण ) 
वि ? वांधलला , गंडाळलला , २ अडकावलल 
जवळचा . जवळ आलेला. ४ आश्रय दिलेला , '५नेट 
वरणारा , स्थिर. ६ गर्विष्ठ . ७ अथागवायु झाल्ल 
४ नेटाने ॥कि० व्य की बहुत. क ळक 
हेतवुप हिदी मेगा राहाणे. '५ अवागवायु . 
मावास्या? चा अपभ्रंश ]स्त्रर० 


ऱ्ड्र 


] 


अवस्माल 
अमावास्या, प्याची लघमी कवा 1० 116 


दाळ तोम्ही लांजा; पन संध्यावनळा. 


अवखन्न | से तव 4 संद. | वग ।) . वि? 
2 लपलेले, २ सरयोग्य, ३ न, मुत. 
अवलर | य अवा ( गणा ।) पु” ? 


वोग्य काळ. ३ जागा , प्रवेशा ) । 
भृंतं, ४७चे वाय वरते 


बसल्या 


लाव, सुळ. डागर- 


काव. ॥ फुरसत, “ उव, 


'ळेळ ठोसोंवा४ल ढर अवसर यना. 


:2अवसरोरनिर स्त्री ” “मवस्पृते! -1 भापण. 


अवसरणी [म अवसर वाण हवर जा 
त्यां माणसाच शब्द ] स्त्री> 2 अकरनात ना 
वडले ठाब्द ( जे काणी माणूल मनात घोळत. अ- 
सल्ल्या वेताला लागे करून घेतो आणि त्यांपार्थत 


आपला तेत सफल होल किं नाहायाचा न्माल 
करतो नो), २ अफवा, बातमी , वदता. &अव- 
तरी (सच्या) पुल ज्याच्या अंगांत गुत इची 
सैचार आला आहेत 
अवसात अ० अकस्मात, एक केन 
अवसाद [ खे० अव ४ संद. ( वेसण 'वचणे)) 
पु० १ खाला वस्षण; वुडण  < काम होणे, दा? 
. अपक्रप. ३ नादा. ८ अखेर , समा. '“ थवीवा , 
। बरचणे, गळन जाणें. ६ खद, स 
अवसान | सं० अव ( पृर्णपण ) १ ही (१ 
पणें ).] न० ८ थांवण, २ रावट , अग्र नाट? 
नकसान, हानि. ४ मरण, ५ सामा ६ टोब्दांचे 
ठावटाच अक्षर, ७ ब्याकांतील विर।माची जागा: 
, याति: उ० शादलविक्राडित व्रृत्तात व्राराव्या अक्षरा" 
वर अवसान असत. ८ वसतिस्थान. ९ हिमत , 
असाह, कार्य करण्याची ताकद, १० ( गायना ) 
सम. १८ ऐन वेळ. &भवसानांत यण आटोबया 
येणें ( एकादे काम ). अवसान मारण ( ए्काधा' 


कामां ) जोर धरणें [कि० शकि खचप अवसानांत 
((कॅ० अवसानाने ) करणें आपली शर्क्ति दाती 
घेतलेल्या कामीं बेताने आणि फुकट न दव ड्ता 
वर्चणे. अवसानघातक्री पु० ऐन वेळी दिमत ळ्‌ 
विणारा किं० विव्च उपस्थित करणारा 

अवखाय | खै० अव--सो ( कापण ))्छु 
१ अक्लेर, समाप्ति, ना. २ अभिप्राय, ३ निश्चय 


४ काकी. 


अवसार १११ अचळा 
ज्ञ अवतर आम कवितेत २ ही स ल की 
अवसर * अवसर च कावितेन येणारे किं० अवहार [ सं? अव--हृ ( हरणे, चोरणें ) ] 


आक्याक्षेतांच्या भापणांन येणारे रूप. 
_ अवासित[ सं० अव--सो (तोढणें) ] वि० २ 
संपावल्ल: पुरे केलेल; पूण झालेले, २ समजलेले; 
नक्का जाणळेळें, अवगत. ३ चांगलें शिजविलेडें; पक 
झाले, ४ निश्चित; ठाम केलेलें; ठरविलेले. ५ वांध- 
ववे. ६ सांटावलेले ( धान्य वगैरे ). ७ गत; गेलेले. 

अवसुती [ म० अव ( वाकढेंतिकडे )-- 
सत ( धागा) ] वि० वाकडेंतिकडे, हेंगाडें, अव्य- 
वाम्थन , अज्ञागळपणाचें. 

अवसुऱ्या वि हेंगाड्यासारखें क० अव्यव- 
स्थतपणे काम करणारा ( माणूस ). 

अवसेक [ सं० अव ( इतस्ततः ) २ सिच्‌ 
( शिपढडणें)] पु ० 2 रिंपडणें. २ तुपार. २ (वेद्यक) 
फासणी टाकून रक्त काढणें. [ अवचित. 

अवस्तां क्रि वि० एकाण्को ; अकल्पित रीत्या; 

अवर | [ खॅ० अ ( नाहीं )ननवस्तु ( पदार्थ)] 
2 वस्तूचा अभाव; असदभाव. २ कुचकामाची 
वस्तु किं० गोष्ट. ३ असत्य. 

अवस्था[ सं० अव--स्था (राहाणे ;उभे राहाणे, 
असगें )] स्त्री०१ स्थाते; दता. २ पारीस्थात. ३ 
स्वरूप. ४ स्थिरता. '५ हजर राहाणें. &-चतुष्ट॒य 
न० आयुष्यांतील चार ढश्या;-वाल्य, कौमार, 
योंबन, आणि वाधेत्र्य.-न्रय न० जाग्राते, स्वप्न, 
आणि सुपाप्ते, ( गाढ झाप ).-हठय न० १ सुख 
आणि दुःख. २ जागेपणा आणि निद्रा ह्या दोन 
अवस्था. ३ द्राह्षि आणि क्षय ह्या दोन. -षट्टूक न८ 
वस्तूर्चा उत्पात्ति, अस्तित्व, वृद्धि, बदल, क्षय,आणि 
नाश. अवस्थातीत ।वि० जन्ममरणापासून सुक्त 
होऊन ब्रह्मांत मिळालेला . 

अवस्थान [ सं० ““अवस्था??पहा ]. न० २ 
राहाणे. २ अवस्था, स्थिति. ३ वासस्थान, ४ 
आधार. '५ स्थैर्य. 
अवस्थापन [ सं० “ अवस्था पहा ] न० १ 
व्सविणें. २ निवासस्थान, 
अवस्थित [ सं० “ अवस्था ? पहा ]1 वि०९ 
राहिलेला; बसलेला . २ निश्चयी .२ ठरलेला. ४सन्ज, 
उद्क्त. ५ स्थिर , निश्वे्ट, ६ घडलेले. ७व्यवास्थत . 
"अवस्थिाति [ सं०. ' अवस्था ? पहा ] स््री० 
2 राहाणें, २ स्थळ. 


घड 


ट्‌ 


। 


णुळ चोर. २ आमंत्रित ब्राह्मणाचे ३व्य घेणें. यि 
थोडक्या वळपुरता तह. ४ वुद्ध थांवविणें. ५ सैन्य 
परत नेण, ६ परत दण, 

अवहित [ सं० अव - वा (ठेवगें) ] वि« 
१ ठेविलेला . २ जोडडला, ३ लक्ष्य देणारा; तत्पर . 
प्रख्यात. 
अवहित्थ न०, अवाहित्या, स््री० [ सं० ] 
१ लपविणे, झाकणे. २ मनोविकार लपविणे. 

अवहेल घु०, अवहेल्ला स्प्री0,अवहेलन न०, 
अवहेलना स्थी० तिरस्कार, अनादर. 

अवळ [ म ] वि० ब्रदर, अडस्स, संकुचित , 
आकुंचित. 

अ (आ--)वळक (-का-) टी[म० आंवळा-- 
काष्ट ] स्त्रा० उन्हांत खडखडीत वाळविलेले आंवळे . 

अवळणें ) आवळणें [सं० आ--वल्‌ (फिरणे, 
आच्छादणें ] अ० क्रि? २ अखूड हाणें; आक्र- 
स्णें; आळठुंचिन होणें. २ घट्ट बसणे. गच्च बसणें. 

अवळणें, आवळणे [ स॑० वर “ अवळणें ? 
पहा ] स० क्रि? £ गच्च बांधणें; ताणणें. २ 
दावून धरणे; मिठी मारणें. २ चंपी करणें; चेपणें 
( गात्रादि ). ४ हस्तगत करणें; वळकाविणें. उ० 
शत्रूंनी किला आवळला. 

अवळबंधा [ स० अवळणें--बांधणें ] स्तनी? 
नियंत्रणा , दाब. 

अवळसर [ स० ' अवळणें ' पहा ] वि० 
थोडेसें तंग; किंचित्‌ घट्ट; जरासें अखूड 

अवळसरा पु० गंधकाचा एक भेद. 

अवळा, आंवळा [ सं आमलक |] पु० १ 
एक प्रकारचें आंबट फळ. २ & अवळा पिकायचा 
नाही ससुद्ग सुकायचा नाहीं अशक्य कोटींतील 
गोष्टी मूर्तस्वरूपांत येत नाहींत. अवळा देऊन 
बेल ( किंवा कोहळा ) काढणें स्वल्प दानादिकानें 
एखाद्याला संतुष्ट करून त्याजपासून मोठा फायदा 
करून घेणें. आंवळ्यापुवढें पूज्य कांहीं नाही ! 
(या वानप्रचारांत पूज्य शब्द गाळला तरी चालतो) . 
उ० त्याला संस्करत थोडेसें येते, पण डातेहासाच्या 
नांवानें आवळ्यायेवढें पूज्य ! आवळे उघडणे १ 
कठोर रशाब्दांनीं रागें भरणें. २ खूप मारणें; बेदम 
मारणें. आंवळ्यांची मोट स्त्री स्वभाव आणि 


अवळ्यावंव 


बतनक्रम यांच्या भिन्नतेमुळे ज्यांची मैत्रा होण्या- 
जोगी नसते श्रज्ञा माणस कांहो. एका "्येयालाठा 
नऊला असतां त्यांना अरवळ्यांची माट असं म्हा गतत 
श्रीचे या घयेयापुरता आणि अल्प 
अवधी च असू ठाकणार. आंवळ्य़ांचा सम 
ह्ली ८ ज्या समडच्या 'वांवावर श्रांवळ्यांसारण कि 
जोढव्यांसारवे भाग पडलेले असतात ता समडचा 
दसरा प्रक्रार सरूची समडं. '' हिचा वाव 
नरूच्या झाडाप्रमागे बर निमळता होत गळला 
असन! [ माणूस. 

आवळ्य्राबंच प० आडदाड आणि गांवबळ 

अवळाअवळी स्त्रो> वांधावांची ( प्रवालाला 
निवन समयो सामानासुमानाचा ) 

अवळी, आंवळी [ सं० आमल्का । स्त्री 
आंवळ्याचे जाड. ऊअवळाभाजन न० कातिव 
मासांत कोणर्‍या तरी डिवशा  आंबळीच्या 
झाडाण्वाली वखून इंश्वरप्रत्यश्रे त्रादराणांसमवत भाजून 
करतात त 

अवळय़ाग'यक पु० भाग अवळलरा पढ 

अवक्षर, अवाक्षर ! ख० अत्र ( नकाच ) 

--अक्षर ] न० 2 चकार ठाव्द: एक दाव्द डेब्वाल 
( ह्यांचा नहेमा. नकारात्तक्र प्रथ्राग होता ). ३० 
तुला नी पैसे देईन म्हणून एकदा सागितले न! र. 
आतां तत्संबं्ा अवाक्षरही वाळ नका. ३८ ना 
मळा इतक्या दिव्या देत होता, पणच्या वळा मा 
अवाक्षर वोललों नाहीं. २ चुकीचे अक्षर ( वाल- 
ण्यांत , लिदिण्यांत , किं८ वाचण्यात १.३ अपदाव्द; 
द्यावी 

अवस्थिप्त ( खे०अव ( खाला ) नाक्षिपू (फकण 
टाकणें )] वि०८ खाला फक्रलल, २ उपरोधविकपण 
ऑंब्रेल असें बोललेले; जा उपराधिकपण वोलळा गळा 
आहे असा, २ निदित; विक्कुत; तरस्क्रत 

अवक्षप पु०, अवक्षपण न? [सं० अवाक्षिप्त' 
पहा ] 2 खाला फेकणे. २ निदा; तिरस्कार, उप- 
रोधिकपणे बोलण, ३ खद 

अवज्ञा [ सं० अव ( खाला ) नशा (जाणणें)] 
स्व्री० २ आज्ञाभंग.२अपमान .३ेतिरस्कार; उपमद, 

अवा [ हिं० आवा ] पु० २? मातीचा भाडा 
भाजण्यासाठी रचन ठेविलेळीं असतात ता समु च- 
यानें. २ ती भाजून काढल्यानंतर त्यांचा समुचत्र . 


टटट 


ही जुळणी 


| 


ट्‌ अवाच्य 

अवा उतरणें ? एका वळा कथा मटका भट 
घाळून भाजून काढगे, २ आपला म॑ ककाळे ज्लाग्रीत 
होऊन शायुप्यक्रमगाला लागग; ३० भाशा. “त, 
उतरलेला आढे, मा. आतां ह्यातारधर, शिडे 


3 आरंभलेल काय टावतस 


म्हणत बसणार, 


कृतकृत्य दो गा, 

अवा. खे अंबा ] शुटयांदिजाताय प्राडि म्य्थांस 
यंभानाथ ठावावदाचा टोव्द, 

अवा(-व-)द स्त्री अफवा: बतमा;: किव 
दसा. ळतवाई पुस्वते अवा पुरवत नाही. 
प्रत्यक्ष सकट कि० आपात्त शरगावर कासलळला तर 
ना सह्य डोते पग नुसती अशुभ वा व्या सद्य हात 
नाही. ( कारण वाता फुगवन ऑंगिनळेला श्य्प्त 
म्हणून ती ग्वोटी असने ). 

अवाक ॒[. सं अवाच ] अ८ अरवस्ता त; 
वाली. वि० 2 खाला वाकलेले. > खा चा. 


दाश्षिणेवाटचा . अवा डसुर्व वि० खर, ी, शि 


मग ज्याचे असा: अवनतवदन 

अवांकणे, आवंकणं अक्र” : 
करावे कोन करावेंहे ठरवीत बसण वि, 
वेळ घालविणे; कचरण: माग च्र्ण 
> एय्वॉंदे कार्य करण्याविषया संक्रल्स 
करण. ३० इंदूचें लय यंदा करावया 
अवांकळे होतें, पण जमले नाहटा. य 
विययावद्रल आपल्या वदाला 
वांधणें , निश्चय करणें, ३० रामराव 
वनी असेल असे मला अवांकत नाह! - 

अवांका, आवांका पु० 2 
क्षेत्र; झपण्याची कि सोसण्याची 
सीमा. २ ताकद. ३ कचाटी; तडाखा 
सांयडणें. 3 कल्पना; अटकळ मनाची 
निर्धार, उ० यांच्यापाशी चार हजारा 
असेल असा अवांका होत नाहा 

अवांगी [ से० अव ( भलतेच ) न 
क्रि» वि०(शरीराच्या) नाजूक भार्गा 
* लागणें, ! ' मारणे ? ) 

अवाची [ सै० € अवाच च 
दक्षिण दिशा, अवाचीन वि? 


दाश्षिणात्य बोलं ग)) 
अवाच्य़ [ सं? अ० (नाही) ४१४ (बॉट 


पट र्मा 


टरार्कि 


ठ 


(का; क्व 

मयाद | 
वर्डात 

नमर्ज£ ! 
मा 


हीलिंग 
दाश्चिणेकी डीर्€ 


अवाजदारी 


पवि 2 वोलण्यास अयोग्य; अशील, २ वर्णन कर- 
ण्यास वौरे कठिण किं० अदाक्‍्य . ३निंदेला अपात्र. 
अवाजदारी [ फा० आवाज (सूर) । दाषूतन्‌ 


११३ 


अविद्य डी 


! लेला; वनझाकणें ) ] वि० १ न निवारलेला; 


( ठेवगें, बाळगणे ) ] आवाजी; आवाजाचा मोठे- 


यणा , गोडयगा , इत्यादिरूप गुण. 

अवाजी स्थ्री० वर अवा स्त्री ० पहा. 

अवाड [ ख॑० आवार ] न० धराभोंबतालचें 
कुंपण; धरासभोावारचें अंगण: आवार. 

अवाडाव स्त्री ० 2 सैन्यांतील शिपायांचे अत्या- 
चार किं० त्यांनीं केलेली नासधूस, जाळपोळ, ३०. 
२ पोरांच्या खोड्या , विंगामस्ती; पोरांना केलेली 
नासधूस. 

अवाढव्य वि० प्रचंड; फार मोठे: अफाट; 
विस्तृत ( शरीर, घर, खर्च, सैन्य, ४० ). 

अवात [ अववात ? यापासून अशुद्ध धटना ] 
न० १ सोसाट्याचा वारा, वादळ, तुफान. २ 
अवचित आलेलें मोठें संकट किं० आरेष्ट. [सं० अ 
( नाही ) --वात ( वारा ) जेथें ] शांत किं० 
निवांत असें स्थळ. 

_ अवांतर [ सं० अव "-अंतर ] वि० ८ इतर; 
सटरफटर; आनुपंगिक; वरचें; किरकोळ; इकडचें- 
तिकडचें. उ० लझ्तांत हुंड्याची बात्र सोडली तरी 
अवांतर खर्च काय कर्मा होतो? उ० त्याचा पगार 
जरी थोडा आहे तरी त्याची अवांतर प्राप्ति पुष्कळ 
आहे, २ मधले. २ समाविष्ट. ४ दुय्यम. ५ बाह्य, 
आगंतुक .&अवांतरादिशा स्त्री ०उपदिशा .अवांतर 
प्राप्ति किंवा मिळकत स्त्री ० मुख्य पगार कि०ठरा- 
विक वेतन यांचे व्यातेरिक्त जी प्राप्ते किं मिळकत 
ती .अवांतर खर्च पु० मुख्य बाबतीवरच्या खर्चा- 
हून वेगळा खर्च; किरकोळ वावतौंतील खचे. 
अवांतर भोजन न० परांतील माणसांच्याहून 
अन्य माणसांस दिलेलें भोजन. 

अवाप्त [ स॑० अव--आपू ( मिळावेणें ) ] 
वि० 2 मिळविलेले; संपादिलेलें, २ ज्यानें मिळावेले 
आहे अस्ता. 

अवाप्ति [ स॑० “ अवाप्त ? पहा ] स्त्री० 


प्रास; पिळावेणें; संपादिणें; (मनोरथाची) परफलता . 
अवार क्रि० वि० इकडे, इकडच्या बाजूस. | 


(6 तवार*च्या उल्ट; आशिक्षितांचा शब्द). 


। अवस्थेच्या 


न आडविलेला; अप्रतिहत. २ न टाळलेला . 

अवार्य [ सं० अ ( नाहो )--वार्य( टाळण्या- 
भोगा; वृच्आच्छादणें)] वि० निवारण करण्यास 
किं० टाळण्यास अयोग्य किं० अडक्य किं० 
कठिग; अपरिहार्य. 

अवासवा ,अवाचे सवा ,अवाच्या सवा क्रि० 
वि० फाजील प्रमाणांत: युक्त मर्यादेच्या पलीकडे; 
भरमसाटपणें. 

अविकणें [ म० आति पिकणें ] अ० क्रि 
(पेकन ज्यास्त होणें व नासणें; पिकलेपणाच्या 
रर पर्लांकडे जाऊन निरुपयोगी होणें 


. (फळ, धान्य, ३० ). 


अवारित [ सं० अ ( नाहीं ) ५ वारित (टाळ- ' 


> 


अविक्रारी, अविकार्य [सं० अ (नाही ) ४ 
वि4-क ] वि० ९ ज्यांत विकाते, फरक, वैगरे 
होत नाहीं असें; जें वृ्दलत नाहां असें. २ (व्याक- 
रणांत) जे विभक्तयादि प्रत्यय लावून चालावतां 
येत नाहो असें; उ० क्रियाविशेषणें, उभयान्वयी 
अव्ययें, ३०. 

अविकृत वि० ; रूपांतररहित, विक्रार न 
पावणारा. 1 ज्ञा० (. 

अविक्रिय़ा, अविक्री [ सं० “ अवाक्रेया ? 
यांचीं अश्युडध रूढ ल्पें ] स्त्री० ९ शरीरांत झालेली 
थोडीशी नादुरुस्ती. २ खाद्य पदार्थावर अरुचि; 
खाद्य पदार्थाची शिसारी किं० किळस ( ज्वरा- 
दिकांमुळें आलेली ). ' अवकिरी * हेंही रूप प्रचा- 
रांत आहे. 

अविचार [ सं० अ निवेधात्मक--विचार ] 
पु० कर्तव्य किं० अकतंव्य याच्या विचाराचा 
अभाव; मूखपणा; फाजील धडाडी. 

अविच्छिक्न [ सं अ ( नाहो )--वि ४ छिद्‌ 
( तोढणें ) ] वि० १ सामान्य. २ पूर्ण; 
भाग न पाडलेले; सबंध. २ कांहीं हरकत न येतां, 
खंड न पडतां किं० सतत चालूं असलेला. ४ खर्चे- 
वेच वगैरे जाऊन निवळ; ऐेन, पुरापूर. 

अविद्ध [ सं अ( नाहो )--व्यध्‌ ( मारणे, 
भोक पाढणें ) वि० न मारलेले, न भोक पाडलेले, 
त तोडलेले. &अविद्धय़ानि वि जला पति- 
संभोग अद्यापि झालेला नाहो अशी (स्त्री ). 

अविद्य [ सं० अ ( नाहो )--विद्या ( ज्ञान ) 


अविद्यमान 


ज्याला] वि अडाणी: आठाशक्षित; गांवडळ . 

अविद्यमान [ सं० अ ( नाही ) :- विधमान 
( ही क्रि> चाल असल्ला; [) ] 
वरि नसळला;न आढळणारा; आस्तित्वांत नसलेला: 
अनुपस्थित . 

अविद्या सं० अ ( नाही )--विद्या (नान) 
स्प्री2 अज्ञान, इंश्थरासंत्रंवा अज्ञान, 
(वेदान्त) माया. ८ ( वेदान्त ) कर्म. &अविद्यो- 
पाथि पु० वस्तास्थांत झाकून टाकणारे 
दृ्टांआाड करणारे श्रज्ञान 

अवि (मत्र ( नाट )-विव 
भाक पाटल आढे असा ) ) 2 ज्याळा भाक कि 
वेजें पाडलेले नाही अर्ले ( माता, पवळे, हिरा, 
ड० ). २ मुसलमान ( जन्मल्यापाखल माराव्या 
दवणा हिंदू मुलांचे कान सोनाराकडून टोच- 
वितात; असा संस्कार मुसल्मानांला नसतो म्हणून 
मुसलमानाला “अविध म्हणतात ). 

अविधचा | स० नव्दे जी विधवा ना | स्त्री 
१ जिचा पात जिवंन आहे अशी सल्ह, २ पंतांच्या 
पूर्वी मल्ली स्वर. :2- नवसी स्त्री2 भाटरपद क्या 
नवरनी, सुवासितादटात मळल्या न्त्रियांना द्या दिवला 
प्रिंड देतात. “: अविधवा !' ह्याचे “: अहेव ! 
अखे अपभ्रष्ट र्पह रूढ आहे; ' अहेव नवमी ? 
८ अविववा नवमी "चे अपभ्रष्ट आणि रूढ खूप, 

अचित्चि [ सं८ अ( नाहो )-- विवि ( कृत्य, 
नियम, संस्कार ) ] पु० १ नियमविरुद वतन, 
२ ब्रह्म ( ज्याचा निदंश करणें कठिण आहे ). 
वि ८ योग्य विधि कि० संस्कार ह्या विरहित. 
२ अव्यवस्थित, 

अचिनय्र ( ख० अ ( नाहो ) * विनय ( नम्न- 
पणा, सथ्याचार ) |] पु गेराशस्त वतंन: उद्ध 
वतन. २ गर्व, ताठा 

आवचेन[भाव | सै० अ--ंविना--भावर 
एथकूपणारची [कठ वियुक्तपणाची स्थ्रािति] पु० 2 
सवे , साहचर्व, २ स्वभावसिद्धता 

ञवजाशी [सं अ ( नाही ) विनाशी 
ने ) ] वि० नादा न पावणारे; 
म क अ ९ नाहों ) :- विभाज्य 

1; व--भजच्फोडणें ) 


वद न्ऱ्ट स्त 


ळ्‌ ) 


-.. 
दका» 


( ज्याला 


2 
' 


24 
2 


» ४१ 
» ४१ 


छ्य 


आविषपय 


वि १ ज्याचे नाग पाता येत नाहीत कि 
पाटगें योग्य नाडी असें, > दुसर्‍या संख्यन निःशेष 
भागतां येत नाहो अशा ( सग्य्या ) 

अविरजी वि०)विरनग न घातल”. | जा” ( 


हू 
“ 


"> कर, 


अविरत [ सॅ० अ ( नाहो )नलविरत ( यांव - 
कत्या ६ रमू) | वि > निंंत्र - आर्थेड. ३ 
गाट निजला. क्रि> वि न थांबता. 

अविरेचन | खं८ अ ! नाडी ) विरेचन 
( ढाळ, रेचक; रिव रिकाम काणे ) । न० 
मळावरोय , 

अविवाललल | खै० अ ( नाडा ) -विवानिन 
( वीळं डाच्ळ्ळेटे: वच वाळा), वि८ ९ जवाला- 


वद्याची कि० सांगावयाची इच्छा नाडा कि. उदेदा 
नाहा श्रस, २ संकल्यांच नाडा अस 
अविवाषद्वेत [ खॅ० अ ( नाडा )--विवाहिन 


नक 


( लनन झाला, वि: वडऱ्नणे ) ] वि० ल्म 
न सातला. 
नविवक | थँ० अ (नांदा!) &विववी (दोंदे. 
बारोलार विवारे£ ति विच । प्रववा कारणे ) ] 
पु० १ विवारझन्यना, २ लमुचय, समूह, 
अविवेकी [ खॅ० : आववक ' पडा | वि2 
ज्याला सारासार विचार नाठा असा; असभमंत्रस : 


आवारा; मृत. 

अविश्वांत [ सॅ० अ ( नाहा ) ४ बिश्वान्त 
( थांबलेला; वि । श्रम श्रम करणे, थक ) ] 
वि० एकसारखे; सतत चाळं असलेल, क्रि2 वि० 
2 न व्वळतां, न थांबतां. २ विश्वात न घेतां 

आवश्वलनीय | ख० अ( नाही ) £ विधत- 
नाय ( विश्वासाला पात्र; वि 4-श्वसुऱ्यास धणे ) ] 
वि० ज्यावर भरंवसा वसत नाहो किं ठेवतां 
येत नाहो असें. 

अविश्वास [ सं अ ( नाही )--विश्वास 
भरंवसा (वि-असूच्यशास घेणें )] पु० भरवशाचा 
किं० विश्वासाचा अभाव; साशंक वतत 

आवेश्वासी (-सू, किं० सूळ) [स० 
“ आंबेश्वास ? पासून ] 2 ज्यावर विश्वास टाकणें 
याग्थ नाहा अस[. २ भरवशाला पातघ्र नाहो असा 

काणाबर विश्वास टाकण्याकडे ज्याची प्रत्रात्ति 
नाहा असा; संदयखाोर 

आंवषय [ सं० अ: विवय ] वि० 2 डोंद्रे 


यांना अगोचर. 
अभाव. २ आटोकरयाबाहेरचा पदार्थ, २ निरिच्छ. 
अविहित [सं अ ( नाहो )--विहित 
वि? 2 न सांगितलेला; न उपदोंशलेला. २ 
अयोग्य, 
अविट, अवीट [म० अ ( नाहो )-- विरणें] 


वि० 2 न विटणारा , फिक्का न पडणारा (रंग ४०). 
२ ज्याचें सेवन 'किं० उपभोग किं० अनुसरण 
कंटाळा, त्रास, चिळस, ओकारी, ४० उत्पन्न 


खाथाचा, किं आचरणाचा परमावांधे झाला 
असतांही खंती वाटत नाहो असा. &अवीट 
आवडी स्त्री० कथोददी कमी न होणारे प्रेम किं ० 
भक्ति. [1 ज्ञा०:. 

अविसाळ (-ळें) न० पक्ष्याचे घरटे, कोठा. 

अवीस [ सं० आमिपऱयमांस ] न० मांस. 

अवेच [ म? अ ( नाही )--बेचगें (खर्चणें) ] 
वि० कोणत्याही कामी खर्च करण्याला नाखूप; 
चिक्क, कृपण. 

अवेव पु० | अवयव. 1 ज्ञा० (. 

अवेल पु० चुलीच्या एका बाजूस लहानसहान 

भांडे ठेवण्यासाठी जे लहानसें भोक ठेविलेलें असते तें 

अवेश्वर [ सं० ' अवसर चें अपभ्रष्टल्प ] 
पु० समय, संधी. &अवेश्वरी क्रि० वि० योग्य 
वेळी, समया , [के० प्रसंगी . 

अवेळ [म० अ ( अयोग्य )-वेळ (समय) ] 
स्थरी?2 2 उश्योर, २ भलतीच वेळ. 

अवेळसुवेळ [ म० अवेळऱरअयोग्य वेळ; 
सुवेळऱ्च्योग्य वेळ ] स्त्री? योग्य किं० अयोग्य, 
शुभ किं० अश्युभ वेळ ( कोणतेही कर्म करतांना ) . 

अवेक्षण [ खं० अव--ईक्ष ( पाहाणे) ] न० 
१ पाहाणें. २ देखरेख, संरक्षण, ३ काळजी. ४ 
आदर, टेपा 

अध्यक्त [ स॑० अ ( नाहीं )--व्यक्त ( स्पष्ट 
वि--अजू्माखगें प्रकाशणें ) ] वि० 2? अस्पष्ट, 
अज्ञात. २ अदृश्य. ३ ( गाणंत ) अज्ञात, विशिष्ट 
संख्या न दाखविणारा ( रा ). ४ इंद्रेयांना 
अगोचर. "५ स्पष्ट अवयवांना राहत. पु० १ विष्णु 
२ द्वरीकर. ३ मदन. ४ मूख माणूत, न० ९ 


२ विपयवासनेनें विरहित. पु० £ 
! अवस्था,४मूल स्वभावं.५ अज्ञान,माया .६३-गाणित 


११५ 


| 
| 
। 


अव्यर्वाहेत 


परत्नह्म, २ सांख्यांचें प्रवान. २ जगाची सूक्ष्म 


! न० व्रीजगणित.-राशी पु० अज्ञात परिमाण 


: वि--अभि--चर_] पु० 


करीत नाहों असें. ३ ज्याला एकाद्या कृत्याचा, । व्यापत ) ] वि० 2 स्वस्थ, ह्यांत. 


( थोग्य कि० सांगितलेला; वि--या ( ठेवणें ) ] ' क्रिया स््री० अज्ञात संख्यांची बेरीज, 5जावाकी 


०.-लिंग पु० संन्यासी. न० (सांख्य) महत्तत्त्व, 
-साम्य न० समीकरण. 

अव्यंग [ स॑० अ ( नाहो ) 5 व्यंग ( गात्रांत 
उणेपणा)] वि०१ कोणत्याही गात्राने किं० युणानें 
कमी नाहीं असा; दोपरहित . २सांगापांग , परिपूर्ण 

अव्यम्न [ सं० अ ( नाहा )-नव्यश्न ( व्याकुल 
२ निःस्पृह, 
उदासीन. २३ दक्ष , तत्पर 

अव्याभे(-भी-)चार [ स॑० अ ( नाही ) 
नित्य साहचव. २ 
चिकाटी 

अव्याभे(-भी-)चारी [ सँ० ' अव्याभचार ? 
पहा ] वि० २ अनुकूल. २ अपवादराहत; सवत्र 
लागं पडणारे 

अव्यय [ सं० अ ( नाहां ) ५ व्यय ( खर्च 
विकार ) ज्याला ] वि० १ अविनाशी, शात. २ 
सुरक्षित, खुशाल. ३ मितव्यर्या. न० २ ब्रह्म. २ 
(व्या०) ज्याला विभक्तवादि विकार होत नाहोंत 


असा शब्द; उ० खाला, आणि, इ०.& अब्ययी- 


भाव पु० जो समास अव्ययांच्या कोटोत पडतो 


तो: उ० प्रतिक्षण,, यथाशक्ति, ३०, 


अव्यवधान [ सं० अ ( नाहो )--व्यवधान 
(आच्छादन, पडदा;वि-अव : धाच्छेवणें ) ]॥व० 
१ जवळचें. २ उघडें. ३ गेरसावध. 

अव्यवस्था [सं० अ ( नाहों )व्यवस्था 
(मांडणें;वि--अव--स्थाऱच्राहाणे) ] स्त्री “घोटाळा , 
गोंधळ: वाकडी तिकडी रचना; शिस्तीचा अभाव 

अव्यवस्थ, अव्यवस्थित [ सं० € अवव्यस्था? 
पहा ] वि० १ चैचल, आस्थर. २ आनाश्वत. ३ 
घोटाळा; गोंधळ, इ० ज्यांत किं० ज्याचा झाला 
आहे असा. ४ योग्य शिस्ताप्रमाणे न वागणारा 

व्यवहार्य [ सं० अ ( नाहीं )-"व्यवहाये 

( वि--अव--हृ ) ] वि० १ उपयोगांत , कामांत 
व्यवहारांत , शय ख्पांत ॥के ०शक्‍य कोटोंत आणतां 
न येईल असें. २ बाहेष्क़ृत 


अव्यवाहित [ स॑० अ ( नाहीं )--व्यवाहित 


अव्या 

( आच्छादलेले, रोवलेलें; वि--अव--वाऱ््ठेवणे) ) 
वि०2 न झाकलले;न रोवळेळे;न थांबाविलले;ज्याला 
अडथळा करण्यांत आलेला नाही असा. २ अखंड. 
३ दोजारचा , लगतचा. ४ लागोपाठचा .'५ चिकटून 
असलेला . [ दुदेवाची गो. 

अन्या पु० 2 अडथळा , हरकत, थांबणूक, २ 

अन्य़ाकूत [ सं2 अ ( नाही. ) सत्यात 
( स्पष्ट केलेले: वि--आ--कू ) ) वि० 2 अव्यक्त, 
रूपांत असलेले, २ अतर्क्य .न ० 2 तरा, २(सांग्व्य) 
प्रधान, ३ मायोपाथिक इश्वर. 

अव्याज [ सं० अ (नाही) £ व्याज (ल्वाटी) | 
वि निष्कपट. पु० ८2 प्रामाणिकपणा, २ 
त्रिममणा , साधेपणा . 

अव्यापक , अव्यातत [ सं० अ (नाहा)! 
व्यापक, व्याप्त ( वि आपूमिळविर्गे )] वि 
व्यक्तिविशिष्ट . 

अव्यापार [ सं० अ ( नाहो ) * व्यापार 
( कार्य ) ] 2 आपलें काम नव्हे ते. २ न येणारा 
वेदा. २ भलतेच क० अयोग्य काम, 

अव्य़ापी [ सं० अ ( नाही ) - व्यापिन 
९ व्यापणारा; वि-- आप ) ] वि० न व्यापणारा. 

अव्याप्रि [ सं अ ( नाही )-- विसआआप्‌ 
( मिळविणें ) ] स्त्री० ( न्यायांत ) पूणपणे व्यापक 
नसर्णे; लश्ष्याथांचा कांडी भाग लक्षणांत न येतां 
शिझ्क राहातो तेथें त्या लक्षणांत अब्याप्रि हा दोप 
होतो .“जो आपलें अन्न शीजवून खातो तो मनुष्य "असें 
मनुष्य याचें लक्षण केलें तर कांहीं रानटी जात न 
शिजवितां सवे खार्ये खातात, त्या रानटी लोकांचा 
समावेश ह्या लक्षणांत होणार नाहीं. म्हणून येथें 
अव्याप्रि हा दोष झाला आहे. ल्क्षणाचे दुसरे दोन 
दोष आतिव्याप्रि आगि असंभव हे होत. 

अव्याहत [ सं०अ ( नाहीं )--व्याहत 
९ नष्ट, हत; वि :-आ--हनू मारणे ) ] वि० ८ 
न भंगलेले.२ सतत चाललेले.2 हरकत ज्यांत किं ० 
ज्याला आली नाहीं असा.क्रि०्वि०खंड न पडतां. 

अन्नण [ स॑० अ ( नाहीं )--प्रग ( जखम, 
दोष )] वि० १ ज्याला कांहीं त्रण, जखम, क्षत , 
इ० नाहीं असा ( मनुष्य, जनावर इ० ). २ ज्यांत 
कांही दोष 2 उणेपणा , इ० नाहीं असा ( पदार्थ ). 
नन आ० कि० ; आढमारगानें जाणें. 1. 


-41-4 


अदारीर 


अव्हाटा, अव्हांटा पु८ , आटभाग. 1 जा०!. 
अव्हासवा वि० , पाहिज नशा . ज्ञा :.. 


अव्हेर | सं? : अवहलन * चा 
अनादर, नापसंती , अस्वीकार . 
अव्हेरणें | सै० : अव्डेर 


अनादरणेॅ: नापसंत करण; 


सारणे. 


शपभ्नशा पु० 


' पडा | स० क्रि० 
रणे: दूर 


श्रस्वाच* "२ 


अंद [ सॅ० | पु० 2 भाग, खंड, 
अवयव .२ मिळकतीचा वाटा .३ श्रपूणाकाताल अडा; 
रंघेच्या वरचा अंक: > ह्यांत 3 डा अडा, आणि 


इ दा ळेद आहे. ८ ( ! भूगोलांत । अक्षांश आणि 
रख्वांदा: भूगोळावरील दाश्षणात्तर अंतर दाख्ाव- 
णारे ते अक्षांश ,आणि पूर्वपाश्वस अतर दाखविणार 
ले रेग्वांशा . '५ वर्तुळाच्या ३६० भागांपँको प्रत्येक. 
2 अंशावतार पु० इंश्वराचा अपूर्ण अवतार. 
अंशभाज, अंशाहर, अंदाहारी पु० वारली. 
अंशतः क्रि वि 2 कांडी अशा. > थोडें थोर्ड, 
भागा भागाने. 

अश्ाक्त [ स॑०2 अ ( नाहा )-सऱशा्फ ( समर्थ; 
शकून्शाकणें ) ] वि2 2 दुर्बल, दुवळा , असमर्थ 
२ विशिष्ट कामाला नालायक. _ 

अश्राक्य [सं० अ(नाहो) [-टाज्य (होण्याजींग! १ 
करण्याजोगा; दाकूऱन्दाकणे) ] वि० नहो ण्दाजोगे) ग 
घडण्याजोगें. ६अशाक्‍्य़ कोटीतील वि ज्या गोष्टी 
कांही घडणें शाक्य नाहो अशांच्या वर्गातील; ३० 
तू गणितांत पदिला नंत्रर मिळाविणें दी. अशकय 


नुकडा , 


: कोटीतील प्क गोष्ट आहे. 


अश्रान [ सं०८ अदा खाणें, ठ्पापर्णे | नॅ० 
2 खाणे, २ अन्न. २ क्षुधा. ४ व्यापणें . 

अशनि [सं ] पु०, स्री 2 वत्न. २ वीज. 
2 शास्त्रावशोष . [वितांना )- 

अदार [ अ० ] दहा ( मुसलमानी साल दाख” 

अशाव्द [खं० अ--शाब्द] पु० नेंदा. न० 


। ब्रह्म. २ सांख्यांचें प्रवान . 


अशम [ सं० अ ( नाही )--शम (शांति ) ] 
पु० 2 मनोवृत्तांचा निग्रह न करणें. २ शमाचा 
अभाव. चि० ज्याच्या चित्तांत शांति नाहीं असा. 

 अशरीन [ अ० ] वीस ( मुतल्मार्नी साल 
सांगताना ). 


अशारीर, अशरीरी [सं० अ( नाहीं )४ 


अक्शांत 


शरीर ( देह ) ज्याला ] 1 ( वाणी इ० ) 
पु० १ मदन. २ म्म्ह. 

अशांत [ सं० अ ( नाहा )--शांत (स्वस्थ) ] 
वि० 2 अस्वस्थ, ज्याच्या चित्तांत शांति नाहो 
असा. २क्षुव्य ,क्षोभलेला (वारा , समुद्र, मनोविकार) . 

अशाश्वत [सं० अ ( नाहो)--शाधत ( चिर- 
स्थायी ) ] वि० 2 क्षणभंगुर, फार वेळ न टिक- 
णारा. २ ज्याचा भरंवसा धरतां येत नाही असा. 

अशास्त्र [ सं? अ--शास््र ] वि० शास्त्राला 
धरून नाहीं तें; शास्त्राला विरूदढ असलेलें. 

अश्िजा[म० अ--शिजणें ] वि० पूर्णपणें न 
शिजलेला ( भात ० ). 

अशिव [ सं० अ ( नाहो ) ५ शिव (कल्याण 
कं० कल्याणकारक ) ] वि० 2 अश्युभ. २ उत्र, 
भर्यकर. न० 2 दुदेवब.२ दुःख; पीडा. २अकल्याण. 

अरिष्ट [ स॑० अ ( नाहां )--शिष्ट (सभ्य )] 
वि० असभ्य; शिष्टाचाराला सोडून असलेला; शिष्ट 
लोकांना संमत नाही असें. 

अशिक्षित [सं० अ (नाहो)--शिक्षित (शिक- 
लेला; शिक्षनशरिकणें ) ] वि १ न शिकलेला, 
अडाणी , गांबढळ 

अकश्शीर [ म० अ ( नाही )--शिरणें ] वि० 
ज्यांत शिरणें कठिण आहे असा;आकुंगचित;चिवळ 

अद्घाचे सं अ ( नाहो )--शाच ( शुड, 
पाविल्र ) ] वि० १ अपवित्र. २ अस्वच्छ, मळ- 
लेला, घाणेरडा . 

अड्युढाळ, अझुहाळ, असहाळ [ म० अश्रु 
( वाष्प )--ढाळणें ( गाळणे ) ] वि० २ सुस्त, 
आते धिमा. २ ओंगळ [कें असभ्य भाषण कर- 
णारा. २ फारच मोठा आणि बेढव. 
 अझ्ुद्ध [सं०अ (नाहो) शुद्ध ( पवित्र , 
बिनचक, तपासलेला ) ] वि० १ चुकीचें; 
खऱ्याला धरून नाहीं तें; खोटें. २ योग्य विधीला, 
शास्त्राला, किं सरणीला धरून नाहीं तें. 
8अशुद्धया ९ पु० सदा चुका करणारा 

अझुद्ध [स० वर “ अशुद्ध ' वि० पहा ] 
न० रक्त, रापिर, शोणित 

अड्छुभ [ सं? अं ( नाहीं ) शुभ ( मंगल, 
पावित्र) ॥वि ०मंगल नव्हे त;कल्याणप्रद नव्हे तें;अप- 
शकुनी, न० १ अमंगल; अभद्र. २ पाप. ३ संकट, 


अशध्रफी 


&अद्युभचिन्ह, अञुभलक्षण न० अकल्याण 
रकिं० अनिष्ट सुचार्वणारे चिन्ह, खूण, देखावा, इ०. 
अञयुभकार्य न० आप्रिय [किं० अमंगल अशी गोष्ट 
किं० काति; मा्तंकाचा मोधे. 

अद्यून्य [ सं० अ (नाहा)--शून्य (रेकामा) ] 
वि० ? पूर्ण, भरलेला. २ रिकामा नव्हे तो. ३ 
शेवटास नेलेला; सफल केलेला [क० झालेला. 

अशेला [ स० ' असला ? ह्याचें कवितेतील 
रूप ] वि० असला; ह्या प्रकारचा; ह्या जातांचा. 

अशेष [ सं० अ ( नाही ) *-शेष (वाकी) ] 
वि० २ सर्व, एकूण एक, दरोबस्त. २ बाकी न 
राहिलेला. क्रि० वि० पूर्णपणें. | अशेख वि० 
संपूर्ण 1 न्ञा० ! 

अशोक [ सं० अ ( नाहो )--शोक (दुःख, 
विलाप ) ] वि० शोकरहित. पु० १ हर्ष, आनंद 
२ वक्षाविशोष ( हा स्त्रियांच्या लाथेने फुलतो 
असा कंवोंचा समय आहे ). &अशोकाष्ट्मी 
स्री ० चैत्र शुद्ध अष्टमी. अश्योकपाोर्णिमा स्री ० 
फाल्युन पौणिमा. अशोकवनिका स्त्री राजाचा 
क्रीडेचा वाग. 

अशोभन [सं० अ (नाहो)--शोभन ( सुंदर, 
पावेल ) ] ।वि० ६ अमंगल, अपवित्र. २ असुंदर , 
कुरूप. न० अपकार, अपराध. 

अशोच [ स॑० अ ( नाहा ) “शौच ( शुद- 
पणा ) ] न० १ अपवित्रपणा, अमंगलपणा. २ 
सुतक किं० सोवेर ( मताशौच किं० जाताशौच ). 

वि० अपवित्रपणा. 1 ज्ञा० :. 

अर्‌मंतक [ सं० ] अपटा ( दसऱ्याचे दिवशा 
ह्याची पानें सोन म्हणून हिंदू एकमेकांना देतात ) 

अड्मरी [ सं०] स्री ० मूतवकच्छ, मुतखडा 

अऱ््‌सा [ सं० अर्मनूऱच्थोंडा ] पु० १ दगड 
१ मातेकाच्या विर्धांत ज्या धोंड्यावर पाणी 
ओततात तो. &अइमहृदय वि० दगडासारखे 
( म्ह० कठोर ) आहे अंतःकरण ज्याचे असा 
पाषाणह्ृूदयी; निर्दय; क्रूर 

अश्रद्धा [ स॑० अ ( नाहो ) ४ श्रदा ([वश्वास 
भक्ति ) ] स्त्री? २ श्रद्धेचा अभाव. २ नावढ. 

अश्रद्धेय [ स॑० ] वि० विश्वास किं० भरं- 
वसा ठेवण्यास अपात्र. क 

अश्रफी [ फा० ] स्त्री० सोन्याची मोहोर. 


अश्राब्य 


अश्रान्य | सं£ अ (नाहो) “श्राव्य ( एकण्या 


जोगा; : श्रुस््णकण ) ] वि०2 ८ ९कण्यास अयाग्य. 


२ ऐंक्रू न येईल असें. | 
अश्वि [ सँ० ] स्त्री” £ कोपरा, 
वेळु. २ शास्त्राचा धार, 


रल 


काण. 


अश्रवीक [ सं० अ ( नाहा )सशत्रा ( गाभा, 


संपात्ने )-क ( प्रत्यय ) ) चि ८ अभागी, 
दुर्देवी. २ निस्तेज न 

अश्रू [ सं० ] न० डोल्यांताल पार्णी; 
टीप, &अश्रनाली स्त्री. 2 त्रण, भगंदर . अश्वुधारा 
स्त्री> अश्चची वार 

श्वत [ खस० अ ( नाहा )--्ञेत ( एकल 

श्रुस्णेक्ण ) ] वि> न एक ज्या 
ऐकिले नादी असा. ३ आदाक्षित, ४ ज्याण बंदा- 
ः्ययन केळ नाहो असा. '५ वेदांना असमत कि ० 


ळ्‌ 


असू. 


अमान्य. &अश्वतपूर्व वि० पूर्वी न ऐकिलेले 
क्रि० ऐेकण्यांत न आळलं, [ न? अकल्याण. 


अश्रेय [ सं० अ (नाहा)-श्रवस्‌ (कल्याण) ] 

अश््काध्य, अश्ाघनीय [ सं० अ (नाहो)-- 
वाघ (स्तविणे)] वि स्तृतीला पात्र नव्हे ते:निंद्य, 

अंश्हील [ स० अ ( नाही. ) सलील | तर, 
सभ्य ] वि? 2 असभ्य, फार्जालपणाचें. २ नीच. 
न० 2 दिवा. २ ( साहित्य ) असभ्य भाषा. 

अश्केषा [ से० | स्त्री» नववें नक्षत्र. 

अश्व ([सं० ] पु० 2 घोडा. २ सात ही 
संख्या . &अश्वायुखेद पु० युरांचें वैद्यक , शालि- 
दोत्र. अश्वारोह पु ० घोडेस्वार. अश्वोरस वि० 


हंद छातीचा. -कुटी स्थी2 पागा. अश्वम्नीच 
पु० हयग्रीव अवतार. -चिकित्सक पु८ 2? 
नाल्वंद. २ शालिदात्रा. -चिार्कत्सा सी० 


(4 
2 


नाल्वंदीचा वंदा, २ शालिहोत. अश्वतर पु० 
खचर. -पाल,-रक्षक पु० मोतदार. -मुख पु 
किन्नर. -मेध पु० तार्वभोमराजानें करण्याचा यज्ञ 
( असे शंभर यज्ञ केल्यास इंद्रपढ 
शाला स्था८ पागा.-ंदाक्तक पु० चावूकस्वार. 
"हदय न० १ शाल्होत्र; घोड्यांसंबंधाचे शास्त्र. 
२ घोड्यावर वसण्याची विद्या किं० कला 

अश्वक [ स० ] पु० २ घोडा. २ श्रुद्र घोडा. 


३ भाडोली घोडा, ४ चुकलेला घो 
चि * ४ चुकलेला घोडा. ५ काका- 
कुवा पक्षी. ् | 


क 


मिळतें ).- । 


' नौल थम, 
। वारणा, 


क्र 


४२९ 


अश्वत्य . स० 
आश्रनी, अ-नारायण पु” 
कन्या अश्वत्थ वृक्ष, अश्वत्थोद्यापन न 
पार वांभून भंत्रपूवक करतात ती 
१ अश्वत्थ पु० उद्यापयंत न राहाणारा लेसार जा” 
अश्विनी [ सं० ) २ पिले नक्षत. 
मांखी . ३ खर्यपस्ता. >-कुमार पु० 
देवांचे वैश 
अष्ट | सं०८ | वि >-अंग न८ 
हात, पाव, सुडये, छाती आणि कपाळ. २ य़ागां- 
नियन्न, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
व्यान, आणि समाधि, ह्या आठांचा समु” 


ना कस्कार 


> 


) :4 


ब” 


3 


3 


अ” 


3 


श्री, 


दाय. ३ वांचे चुण,-शुश्रपा, श्रवण, यहण, 
थारण, चिंतन , ऊद्टापोह , अर्थेबिशान आणि तच्व- 


जान.४(वद्यकांत) शल्य , शालाज्य ,कार्याचाकत्सा , 
भूतविद्या ,कौमारभूऱ्य ,अगदतंल , रसायन तत्र ,आश 
वाजाकरण तंत्र, ५ ( स्मात ) कायडा न्यायाधारा, 
पंच, लवक, ज्योतिप, सोनें, आझ, आणि पार्णी 
६ ( पूजादरव्ये ) पाणी, दूव, तूप, दडी, दभ) 
तांदुळ , जव, स्वये. -आधप्रायी स्त्री» पाणिरनाचि 
व्याकरण, -आदिशत्दक पु८ अ० व८ पाह 
आठ वेयाकरण येट्र, कादाकूत्स्न, आपिशाल 
शाकटायन, पाणिनी, अमर, आणि जेन 
-_-कपाळय़ा वि? कोणत्याही कामाला उपयोगी 
नाहा असा माणूस, -कण पु० नहाडव. 
-गतिक पु राजा ( ह्याची आठ वर्तब्ये, कर 
घेणें, वेतन देणें, कार्ये करविणें, वाईटाचा निषेध , 
सैंदिग्वाचा निकाल ) न्यायालर काम, शाक्षा 
आणि प्रायश्चित्त शा, -क्रोण वि० आठ कोप” 
र्‍्यांचा पदार्थ; आठ कोनांची आठ्ठाति. -गंघ न? 
आठ सुगंधी दव्यें एकत्र करून डेवाईकांस लावि-” 
तात ते. -गुण,-गुणित व ० आटपट .-गुण न० 
ब्राह्मणांचे आठ युण, -दया, क्षांति, अनसूया , 
शोच , अनायास , मंगल, अकापॅण्य आणि अस्पृ्ा 
-घाण स्त्री आते दर्गवी. -दलळ न० १ आठ 
पाकळ्यांचे कमल. २ अष्टकोण .-दिश्ा स्त्री 
व० पूर्वे, आम्नेयी, दाश्षिण, नैर्तरल्य, पाश्चिम, 
वायव्य, उत्तर, आणि इईक्यान्य. -दिक्पाल पु? 
अ० व इंद्र, अशनि, यम, नैक्रत, वरुण, वायु, 
कुब्रेर, आणि ईश. -घातु पु० सोनें, रुपे तांत्रे , 


4 


ठा 


अष्ठ 


च्ऱ् 


कथील, पितळ, शिलें, लोखंड, आणि पारा. 
-नायका स्त्री> अ० व? मैष्मी, जांत्रवर्ता, 
भामा, सऱ्या, भद्रा, लक्ष्मणा, कालिंदी, आणि 
मित्रविदा ,अश्या कृष्णाच्या आठ आवडत्या नायिका. 
स्पदरी वि? आठ आहेत पदर ज्याला असा 
शेला, माळ, दोरी, हार , ३०. -पुत्रा खी० आठ 
आहेत पुत्र जीला ती. सुवासिनीला आशीर्वाद 
देतांना योजतात ,-जसें “ अष्टपुत्रा सौभाग्यवती 
भव. ?? -पुत्नी स्थी० विवाहसमयो. वपूस 
नेसवितात नें बस्स. --पत्नी वि० 2 एका कागदाचा 
आठ पानें होतील अश्या आकाराचें ( पुस्तक इ० ) . 
२ ल़्ांत वर आणि वधू जें रेशमी कापड नेसतात 
तें. -पदी स्वी” आठ चरणांचे एक प्रकारचें 
गाणें, ( जयदेव कर्वांच्य़ा गीतगोविदांतील गाणीं 
ह्या प्रकारचों आहेत ). -पाद पु० कोर्ळा ( ह्या 
किड्याळा आठ पाय आणि आठ डोळे असतात ). 
-पैलू वि० 2 आठ आहित पैल किं० वाजू ज्यास. 
२ अनेक युणांनीं युक्त असून हाव्य़ा त्या कामांत 
किं० व्यवहारांत उपयोगी पडेल असा ( माणूस ). 


-प्रधान पु० राज्याच्या कामांतील आठ प्रधान. । 
: धिकार पु अ० व०_ गांवकीचो आठ कामें. 


: अष्टावक्र वि? आठ ठिकाणीं वाकडा ( माणूस 
: किं० पदार्थ ). अष्टाक्षरी मंत्र जपणें “काय करू, 


शिवा्जाचे आठ प्रधान, १ मुख्य प्रधान, २ 
अमात्य, ३२ सचिव, ४ मंत्री, ५ डवीर, ७ न्याया- 
घाश, ७ न्यायश्यास्री. ८ सेनापाते. -फळी स्री० 
एकजातीय आंबे, पेरू, ३० आठ आठ फळांचे 
एक एक वायन अशो आठ वायने आठ ब्राह्मणांस 
देतात ता प्रत्येक; अश्याच विधीने पुष्पादकांचाही 


१९७३ 


ळल 


&, च्य, 
असख्यय 


झालेली ). -वसु पु० अ० व० आपू , खव, 
सोम, धर किं० धव, अनिल, अनल, प्रत्यूष आणि 
प्रभास हे आठ वसु. -वायन न० हळकुंड, 
सुपारी, दाक्षिणा, खण, सूप, कंकण, भान्य, 


: आणि काचमणि, ह्या आठ वस्तूंची आठ दाने, 


वायनें दिलो असतां त्यांना म्हणतात. -मंगळ 


वि० तोंड, शोपटी, आयाळ, छाती, आणि चार 


खूर, असे शरीराचे एकंदर आठ भाग ज्याचे | 


पांढरे आहेत असा ( घोडा ); अद्शा लक्षणांना युक्त 
जो घोडा तो चांगला समजतात. -महारोग पु० 
अ० व० वातव्याधि, अदमर्रा, कृष्छू, मेह, 
उदर, भगंदर, अशी आणि संग्रहणी. -मांगल्य 
-न० गर्भधारणापासून आठव्या महिन्यांत करा- 
वयाचा एक विधि. -मूति पु० शकर. -योगिनी 
ख्ी० दुगेंच्या परिचारिका ,-मंगला, पिंगला , 


धन्या , भ्रामरी , भद्रिका , उल्का , सिद्धा आणि संकटा. । 
वर्ग पु० मुंजोंत आठ मसुंजांना भोजन देणें. 


_वर्ग्या पु० अशा आठ मुंजांपैकी प्रत्येक . -वर्षा 


स्त्री आठ वर्षे वयाची कुमारी ( ल्म्नाला योग्य ( 


जॉ ल्झ़ाच्या विधांत वधू आठ ब्राह्मणांस देते. 
-विध समाधि पु० अ० व० वम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 
आणि समाधि, असे योगाचे जे आठ प्रकार ते. 
_सिद्वि खी” अ० व० अणिमा, महिमा , गरिमा , 
लविभा , प्राप्तेि , प्राकाम्य , इंशित्व आणि वाशित्त , 
ह्या आठ सिह. अष्टासेद्धि आणि नऊ निधि 
त्याचे घरी राबत आहेत तो अत्यन्त वैभव- 
संपन्न आहे. अष्टांगपात किं० अष्टांगप्रणाम उ? 
आठ अंगें जमीनीला टेकून केलेहा नमस्कार; 
दंडवत. अष्टांगयोग पु० वर “ अशवेध समाधे 
पहा. अष्टांगीं क्रि वि> आठ अंगांत; अकरण- 
रूपी प्रयोगांत. उ० मी त्याला परोपरीनें बोध 
केला पण तो त्याच्या अष्टांगो्ही वसत नाहो म्ह ० 
तो तो बोध मुळीं सुद्धां अनुसरत नाहो. अष्टा- 


कसें करू! हो आठ अक्षरें उच्चारीत बसणें म्ह ० 
1. क आ... च >> 6९ गो 
विवंचनेत अणे. अष्टोप्रह्र सव दिवतभर; ससा - 


. दयापासून सूर्योदयापर्यंत म्हणजे सारा द्वित 


(दिवसाचे प्रहर आठ असतात) . भष्टाविवाहविधि 
पु० १ ब्राह्मन सालंकार कन्यादान; २ गाववर- 
उभयतांच्या अनुमोदनानें; २ राक्षस च जवर्रानें 


! कन्या पळवून नेऊन; ४ दैवसकमॉग कन्यादान 
! करून; ५ आपऱच्गाय , बेल, घेऊन 
. प्राजापत्य ₹ प्रजोत्पादनार्थ कन्यापैण; ७ शुल्क 


कन्या देणें; ६ 
कन्या! विकत घेऊन पत्नी करणें; आणि ८ पैशाच 
कन्या चोरून आणून पत्नी करणें, 
असका वि० सर्व; एकूण एक; दरोबस्त , 
असकृत्‌ स॑० अ ( नाहीं ) सरत ( एक 
वेळां ) ] अनेक वेळां. 
असंख्य [ स॑० अ ( नाहीं ) संख्या (गणाति) 
ज्याला ] वि० अगणित. । 
असंख्येय [ खं अ ( नाहों ) -- संख्ये 


असंख्यात 


(मोजनां येईल असें )) वि? गणति होत 
नाहो अस, 


ज्याची 


असंख्यात | सं० अ (नाही ) - संख्यात 
( गणलळेलें ) ] अगणित, 
असंग [ सं०८ अ ( नाही ) असंग ) 


आसर्क्ति; सं--गमर्‍ऱ्ञाणे ) पु० अनासार्क, २ 
(€ सांख्य ) पुरुष. वि2 2 ज्याला मित्र (८ 
सोबती नाहीत असा, २ एकलकोंडा, ३ सहवासाला 
अर्याग्य माणूत. असंगाषध्ही संग आणि 
प्राणांशीं गांठ अयोग्य माणसाची संगाने केल्यास 
प्राण धोक्यांत पडतात. 

असंगति [ खै० त्र (नाहो) --संगांत (जुळणी, 
सं--गम.) ] स्त्री 2 2 परस्परावरोध. २ अभभव. 
३ वैराग्य. ४ ( साहित्य ) कारण आणि याचें 
कार्य हो दोन्ही एकाच समयो भिन्न भिन्न ठिकाणा 
आट्वेत असे काब उदाहरणानें दाखवन देतो तेथें 
असंगति हा अलंकार होतो. उ० दद्याननशरी भूमि- 
सृतेलागी समुद्र अभागी वंध भोगी विठोप. 
खुलाद्यासाठी आमचे ' अथालंकारांचें निरूपण?'पहा . 

असंगम [ सं० अ:-सं-गम्‌ | पु० वैराग्य, 


असगंध [खे० अश्वगंधा | पु० वनस्पाताविश्दप . 
असंजाळ पु०खोटा आरोप कि ०तोहमत;आळ. . 


असट वि० 2 फारच पातळ; पाणचट, २ 
आसक्त. 

असडणें स० क्रि 2 हात [० पाय यांना 
हासडा देणें. २ जोराचा तढाख्या देणे. ३ हिसका 
देऊन ओढगें. ४ जोरानें आपटणें किं० आदळणें, ५ 
कुवळणें. 

असडा पु० १ हासडा, अर्का , तडाखा , रद्रा; 
हिसकणें. २ आचका ( मरणारानें हातापायांस 
दिळेळा). २ व्यापारांत नुकसान करिं चट्टा बसणें, 

असडा, असडी, असडीक [ म० न सडलेला , 
न कांडलेला ] वि 2 मुसळ वगैरेनीं न सडलला, 
न कांडलेहा ( तांदूळ, डाळ, इ० ). २ आशिक्षित, 
गांवढळ; ज्याला सभ्य चालीरीती माहीत नाहांत 
असा. 


असंडी, असडी स्त्री क्षतादिकांवर माह्या 
भेसल्यामुळ त्यांत होणारी कमोंची उल्लात्ते; किं० 
सडण्याची किं० कुजण्याची क्रिया. [जंगली वृक्ष. 
असण, असणा पु०, असणी स्त्री णक 


असत्य 


असणें [ खं० असू-< असगे ' अ० क्रि आस्त- 
त्वाला धरून राहाणे, 
असत्‌ [ सं० अ ( नाही ) * संत (विधभान) ) 
वि० २ नसणारे, आपमान. २ खोटा. ३ वाट. 
८ अयोग्य ,नरुपयोगी . &-पथ पु कुमागं, दुरा- 
चार.असन्माति स्त्री०१मिळ्या मानणें.२खोटा मर. 
अस्सत्कळ ' सं ““ अस्त्का> ''चा अपन्नशा] 
स्प्रील्डाल अपॅष्टचे क्रि० दुध्या चे दिवस; अदाथुदीचा 
काळ; वेवंबदा डी चा का. 
असता [| म० * असो ' याचे पासून | वि? 
2 असणारा; आस्तिबांत असणारा: विदरमान. २ 
ज्याचे पाही कांडी ४ब्य, जसांन जुमला, ४० आहे 
नो; ज्याच अंगा कांडा युण, कॉडाल्य, ४० आहे 
असा; कर्तृत्ववान; वमकदार असत्याचा बाप, 
नसत्य़ांची आडू पॅसल मिळाविगाऱ्या मुलाचे लाड 
वाप करता; निरुद्यागी [१० पैल न मिळाविणार्॥ 
मुलाचे ळाड आड करने. असत्याचे विकार,नस- 
त्याचे घोरंकार श्रीमंतांच्या आजाराचा कोतुके 
केला जातात ,गरीबांच्या आजारांची टवाळकी केली 
जातें, विं० ते आजारच नव्हेत असे म्हटले जात. 
असतेपण न८ अस्तित्व; असण्याचा धर्म. 
असतिये | म०]क्रि० वि यथाशक्ति. 
असती | सं असतवाईट, त्याचें स्त्रीलिंग ] 
स्थ्रो० 2 व्यांभवारिणी स्व, २ नवर्‍याला सतावून 
सोडणारी स्त्री; नवऱ्याला सुस न लागं देणारी खरी. 
असं,ष्ट [ सं० अ ( नाही )नसंतुष्ट ( तृप्त; 
तुपन्च्ञानंदणे )] वि संतृष्ट नव्हे तो; ज्याचें 
समाधान झाल नाहीं असा; अतप्त, , 
असतेनी [ म० ] क्रि> वि० असून सु्डा. 
असंतोष [ सं०अ ( नाही )--संतोप ( समा” 
वान, ताप्त; संस-तुप )] पु० संतोपाचा अभाव; 
अतुप्ते; असंतुष्टपणा . 
असंतोषी [ सं० असंतोप --ई (मराठी प्रत्यय)] 
वि० ज्याला संतोप झाला नाहो वीं होण्याजोगा 
नाहीं असा; असमाधानी; मत्सरी; हेवेखोर . 
असत्य [ सं०अ ( नाहा ) --सत्य ( खरें )) 
वि खोटें. २ काल्पा्नक. ३ आसीश्वत. न० खोटे; 
वस्तुस्थितीला धरून नव्हे असें विधान इ०. &7 


प्रतिज्ञ वि वचन मोडणारा. -भाषी, -चक्‍ता 


पु ० खोटे बोलणारा . 


असंपन्न 


| असंपन्न [ सं०अ ( नाहो )--संपन्न ( श्रामिंत; 
सं--पदू ) ] वि ० श्रीमंत नव्हे तो; गरराव. 
असंबद्ध ([सं०अ( नाहो )--संवद्ध ( नीट 
जुळलेले; स बंध न््वांधणं )] वि० २? अर्थशन्य. 
२ भल्तेंच; विसंगत. ३ अलग असलेला; दूर राहि- 
लेला; उ० संसारांत साधु असंत्रद्ध असतात. 
असंबंध [ सं०अ ( नाहीं )--संबंथ ( संयोग) ] 
पु० संबंधाचा अभाव; अलगपणा , 
_असबाब [ अ० ] स्त्री० १ सामानसुमान; 
लाजवस्त. २ युद्धसामय्री. 


असंभव [सं०अ ( नाहो )--संभव ( शकयता)] । 


पु 
आणि असंभव, हे लक्षणाचे तान 
ती गाय? हें.गायीचें लक्षण असंभव ह्या दोषानें त्याज्य 
आहे. वि अडाक्य , दुर्घट. 
असंभवी, असंभवित, असंभाविक, असं- 
भव्य [ सं० “ असंभव ? पासून मराठी घटना ] 
वि ज्याचा संभव नाहीं असें. 
असंभाव्य [ सं०अ--संभाव्य ( राकेय ) ] 
वि० १ न घडण्याजोगें; अदाक्य कोटींतील, २ 
अर्तकेय, ३ असंभवर्नाय. 
असभ्य [सं० अ ( नाहो )न-सभ्य ( शष्ट )] 
वि० 2१ सभेंत बसावयाला नालायक. २ आशहाष्ट: 
चालीरीतींनी हलकट; ज्याला शिशचार माहीत 
नाहींत किं० जो ते पाळीत नाहो असा. 
असमज [ म०अ ( नाहो )ऑ-समज (जाणाव, 
बाद ) ] पु० गैरसमज. वि० अडाणी. 
असमंजस [ सं० अ ( नाहो )--समंजत 
( समजूतदार ) ] वि० २ मूर्ख; मूढ; समजूतदार 
नाहीं असा; अडाणी. २ अविवेकी, अविचारी . 
असमजुती (-त्या) [ म० अ--समजूत ] 
वि० ज्याची समजूत पडत नाहीं कि० पाडतां 
येत नाहीं असा; हेकट. 
असंमत [सं० अ ( नाही ) :- संमत (मान्य) ] 
वि० १ मान्य नाहीं असें. २ आपल्या मताच्या 
उलट असलेलें. २ शाक्षांनीं निषिड मानलेले. 
असमवाय | सं० अससमू--अव--इ ] 
विं० आवश्यक किं० नित्य नव्हे असें जें कारण तें; 
कार्याशी निकट संबद्ध नव्हे असें कारण. 
असमाधान [ सं? अ० ( नाहीं )ससंप 


| 


2 अश््यता. २ अव्याप्ते, अतिव्याप्ने, 
दोष; “ जी वोलतें । 


१२१ 


आ--धा ( ठेवणें ) ] न० १ अतापति; नालुषी- 
/ २ शरीरांत थोडासा बिघाड झाल्यानें वाटणारी 


अस्वस्थता: उ० बासुंदी एक वाटी अधिक खाली: 
म्हणून मला थोडेसें असमाधान वाटत आहे. 

असमान [ सं? अ ( नाहो )नसमान 
(सारखें) ] वि० २ सारखें नव्हे तें; वेगळे; विस- 
दृश. २ भिन्न. [वि० न मावणारें. 

असमाई [म० न समावणारें किं० मावणारे ] 

असमाप्त [ सं० अ ( नाहो ) -“समाझत 
( सैपलेलें; सम्‌--आपू ( मिळविणे) ] वि० संप- 
विण्यांत आलेलें नाहो तें 7! संपलेले; अपूण; 
अर्धवट केलेलें किं० झालेलें. 

लअसमास [सं०] वि० १ अमर्याद; अनिरबेष . 
२ विस्तृत. ३ अगणित, असंख्य. 

असल, अस्सल [अ० अस्ल्‌ ] वि०१ मूळचा; 
प्रातिकातिरूप किं० अनुकरणरूप नव्हे तो; ३० ह्या 
पत्राची तुम्ही नकळ करून घ्या आणि असल पन्न 
मला परत द्या. २ यथायोग्य विर्थांच्या ल्मापासून 
जन्मलेला माणूस; जारिणी, कुल्टा, इत्यादिकां- 


! पासून जो जन्मलेला नव्हे तो. २ अत्युत्टश, अव, 
! त्तम; स्वजातीय पदार्थात जो उत्तम दर्जांचा असा. 


४ सुगम. &असल अजीं स्त्री ० मूळ फ़ियांद किं० 


: तकरार. असलबाब स्त्री० १ मूळचा किं० पहिला 


। 


: माणसे, जनावरें, ३० च्या 


कर किं० पट्टी. २ किल्याच्या रक्षणार्थ ठेविलेली 
उपयोगासाठो कमी 
किंमतीस सामानसुमान विकत देण्याची सख्ती. 
असलग, असलंग स्त्री० संगाते . वि० सुगम. 
असला [ म० ' असा ' पासून ] छु० ह्या 
जातीचा: ह्या प्रकारचा, ् 
असलाई [ अ० * असलू --आई ( मराठी- 
प्रत्यय) ]स््री० १ असल्पणा , खरेपणा . २ उत्तमपणा.. 
असवर्ण [ सं अ ( नाहीं ) --सवर्ण ( एक- 
जातीय ) ] वि० १ मिन्न रंगाचें. २ मिन्न जातांचें. 


३ भिन्न ख्पाचें. 
असविणे स० क्रि० १ नवें मातीचें भांडे उष्ण- 
तेने [क० अन्य रीर्तानें टणक करणें. २ कुमारिकेला 
नष्ट करणें. २ जारकमौदिरूप व्यभिचार करणें. 
असंसष्ट [ सं० अ ( नाहीं )न-संसृष्ट ( उत्पन 
केलेला , मिसळलेला; सं--स॒ज )] वि० १ अमिश्र 
२ वेगळा, पृथक्‌. २ उत्पन्न न केलेला. 


असंस्कृत 


असंस्क्रत [ सॅ ० अ (नारी) ससेन्क्त 'युढ, 
यावित्र, शिष्ट ) ] वि 2 उंग्रावर कांढा संस्कार 


( मुंज, लज, ४० ) अद्यापि करण्यांत आलळेडा 
नाहो असा. २ (व्य़ा०) व्याकरणाच्या नियभा- 


३ गांबडळ चालीरीताचा. 

असहका!रिता . ( नाडी ) --सह- 
कारिता ( साहाय्य करण्याची प्रत्रान ।) स्त्री” 
दुसऱ्यांचा मिळून काम करण्या ची वाद कि० 
निश्चय . 

असद्दन ( नांही १ ससह 
सगे ))। वि८ १ सहन कराववाला 
तापट , रागीट. न८ मत्सर, पु० रात्र. 

असहाय [ सं० अ ( नाहा ) सहाय ( मदत- 
गार ) ज्वाला ] वि०५ ज्याला मदत नाहा श्रसा: 
एकटा. २ अनाथ, हानदान, वियन. 

असह्य [ खै०श्र (नाहो) “सह्य ( घास- 
ण्याजोंगा )] वि० सहन करतां न येईल असे:दु:सह. 

असखळका [ सं० * आहेणप' चा अपत्रश ] पु० 
आलिंगन. 

असा [म०! विठ्द्याप्रकारया, ह्या जातीचा. 
क्रि वि ह्याप्रकारे, द्या रीतीन:च्या अर्थाने लिंग 
वचनादि विक्ञात “असा' ह्याला होतात. ' असा ? 
ह्यांच पहिले अक्षर मागल्या शब्दांत कवो कथा 
लुप्त होते. उ० तें काम सकल होईलमें वाटत नाही. 
टऊअसता तसा वि सामान्य, हलत्या दर्जाचा: 
कोणी तरी; य:कांश्रत्‌ , 

असांगडें, असांघडं वि० निरपम. 

असाजे, णऐेसाजे [म० ] कि० वि० पुढें 
दिल्याप्रमाणे; पुढें नमूद केल्याप्रमाण ( पत्रे, वते, 
चगैरेंत येगारा शाब्द 

असाडी, अंसाडी स्त्री 2 क्षतादिकांवर वस- 
लेळा मा्यांचा थवा किं० त्यांनो घातलेली अंढों. 
( क्रे० धालगें, पडणे ). २ दृष्ट लागणें ( कित्येक 
माणसांची टद्राष्टि हांनकारक रकिं० अनथोवह असते 
अश्शी समजूत आहे ). 

असाणा पु० एक जंगला वृक्षावशण . 

असाधारण [ सं० अ ( नाहों ) --साधारण 
( सामान्य )] वि० १ असामान्य; लोकोत्तर; अप्र- 
दो ना पदार्थांना समान नाहो 

ण ५१ ह्या दोंहोंच्या पोटांत 


विकुद्द अतळेला; अपडाव्द . 


स 2 श्र 
न 


म्ग[- 


श््ग्यम “| ) "4 


| सं०श्र 


. रुंद 


4 असारा 
३ हा खावारग गणक आड, 22 [क 25हा 
असाधारण गुणक आहे. 
असाध्य, असा'वनाीय खे? नाडा) 
साच्य , साधनोय ( सावण्याजञागा: साभ ंमळावणे , 
पूण करण ) ] वि» न प्राप्न दोण्याजागा: न 


मळण्याजागा; अप्राप्य. २ 
ये धि बरा न होल श्रसा ।( राग ). 

न? सेहेरदानींचा 
: देणगो , ४० 
आसान ।! बि० साप, 


करतां येडल असा: न 
शर्मा 
असान ' अ 
प्रकार; वुपांन दिली वस्त 
असान , फा० 
मुसाथ्य. 
असांप्रत [स अ( नाहा ।सॅ-सांप्रत (योग्य)] 
वि? अयोग्य, अनाचत , २ प्रस्तत विषयाला न 


अडणार | 


नकर, 


लागे पडेल असे: अप्रासांगक; विधयाला सोडून अस- 
नळा: अप्रस्तुत 

असामी [| अ» असामा | पु० ८ माणूत 
5पाक्ते. २ भाडकरा; कळ. ३ क्रणको, ४ मात” 


वादी. ५ यादीतील कि परावरॉल नांव . स्त्री 
सरकार नोकरी. २ नेमणूक: नमत रवि 2 ठरवून 
देळळा तनया ,पगार, सरंजाम ४०.३३ असामीवार 
क्रि वि प्र्येक माणसाला ; व्याक्तिदाः; माणसा 
गणिक. असामीवार पत्रक न० नांवांची य़ा | 

असार [ सं० अ (नाहो) सार ( ततत्वांश ) 
ज्यांत ] वि० ज्यामध्ये कांहो तत्त्वांदा नाही अला 
शुष्क, नौरस, पांचट, पचपचीत. 

असार पु०८ चरक्रयावरून कि० रहाटावर्€्न 
काढून घतलेळी रंगामाची कि० सुताचा ल्ड 
२ भिंतीर्चा जाडी. ३ दाराचा किं खिडकीर्वी 

दाराची क्रि खिडकीची दुहेरी चीक 

असार [ अ० असरपरिणाम ] पु० 2 पॉ 
णाम. २ ( व्याख्यानाचा, उपदेशाचा , २० चा) 
श्रोत्याच्या मनावर उमटलळा ठसा. २ संसर्गाने प्रात 
झालला गण, जदूल उ० अंगामध्ये तापाचा 
असार आहे; दुवामध्यें पाण्याचा असार आहे 

असखारा पु० मागाला लावावयाचा ताणलेली 
सूत ( पांजणी करण्यासाठी ) 

असरा पु०, असारी स्त्री ० चरत्रयावर क 


सतत गंडाळन त्याची लड बनवावयाचें एक कोष्टेयांच 
साधन, 


>.० 


ढ्लेळें 


असाव'च 


न 
१२२ 


अस्खलित 


असावध [ म० अ ( नाहा )--सावध (साव- 


धान )) वि० गैरलावव. 

असावरी खी० ( सैंगीतांत ) एक रागिणी. 
_ असावरी. असावली वि ज्याच्या कांठांत 
बेलवुट्टी विगळेळी आहे असा ( शोला ४०). 
_ असासाउसासा पु जोराचा इवासोच्छूवास, 
जोरानें सुसकारे सोडणे: धापा टाकणें, 

असाळी स्त्री2 2 राक्षसी , कृत्या. 
आणि कजाग तवी. 

असाश्लेक [ सं अ (नाहीं) :-साक्षिन्‌ 


२ भांड्योर 


। 


% कामाच्या कटकटी ज्याच्या मागे नाहोंत असा 
( माणूस ). ५ रिकानें (कांही बारदान, धर ३०). 


: ६ एका्यया कामा पूवोचा कांहो अनुभव नसलला. 


( साक्षीदार) 4-क (प्रऱ्यय)] वि० ज्याला साक्षीदार । 


नाही असा (व्यवहार ३०. ) 

अस्सि [ सं० ] पु० तरवार. 8 वारा स्त्री० 
तरवारीची धार. -घारात्रत न० अत्यंत कठिण 
अस्ता वर्तनक्रम. -लता स्त्री० लतेसारखी ( वेली- 
सारखी ) तरवार ( सडपात% आणि लवचीक ). 
_पत्रवन न० जेथील झाडांची पानें तरवारीच्या 
ख्पाचों असतात असें कल्पित अरण्य ( पाप्यांना 
जेथें रदहावयाला यम भाग पाडतो ). 

आसिक्ता स्त्री वास्तव्याचें ठिकाग. 

असिके वि ० सर्व, दरोबस्त. 

असील, अशील पु०, न० वकीलाचें कूळ. 

असु [सं०] पु० प्राण. 89 -सम उ० १ पाते. 
२ जार. 


असुख [ सं० अ ( नाही ) * खख ]न०१ |, 


सुख नव्हे तें; दुःख; अस्वस्थपणा; अद्यांति. २ 


अव्यवस्थित , अनियमित , किं० वेदनायुक्त विटाळ 
। हांत हें काम होतें). 


( ल्त्रियांचा ). 

असुजणें [ म« अ ( नाही ) ! सुजणें ] अ८ 
क्रि०सूजञ ओसरणें, 

अंसुढाळ [ सं० अश्र 1 ढाळणे ( गाळणें ) ] 
वि०१ पिचज्या [किं० चिपड्या डोळ्यांचा (घोडा). 
२ रड्या; तदा पिरपीर करणारा कि० रडणारा. 
पु०, खरी० पिचका डोळा ( घोड्याचा एक रोग). 

असुद [ सं० अशुद्ध ] न० रक्त, रुधिर . 

असुदा, असुदाय | फा० आसूहहू ] वि०१ 
ताजा , तरतरीत , नव्या दमाचा ( तबेल्यांत कांहीं 
दिवस बांधून ठेवलेला घोडा ). २ तकृष्व, कामाची 
उमेद असलेला. ३ सडा, एकटा आणि मोकळा, 
ज्याच्या मागें व्रायकापोरांची विवेचन नाही अता. 


&असुदा दुस उु० विश्रांतीनंतर हुशार होऊन कोण- 
तेंही काम करावयाला सिद्धता [कि ० तयारी. 

अंखुपात वर * अंसुढाळ ' पहा. 

असुर [ सं०अ( नाहो ) --सुर (देव) ] 
पु० दैत्य ( देवांचे शत्रु ). २ पिश्याच. ३ राई. 
&8असुराधिप पु० वालि. असुराचार्य पु०शुक्र. 
अखुरवाड पु० तात, कष्ट. 

असुरी [ सं० असुराची ल्ली ] स््री० १९ असु- 
राची पत्नी. २ असुरत्ती . 

असुज्ञ [ सं अ( नाहो ) :- सुज ( जाणता )] 
वि० अजाण; अपंडित; गैरवाकत्रगार . 

असूं [ सं० अश्रू ] वाय, डोळ्यांतील पाणी , 
किं० टिपें; अश्रु. 

असूड [ म ० असडणें ] पु० गाडीवाल्याचा 
किं० नांगरणाराचा चावूक; कडकलक्ष्मीचा चाबूक. 
&असूडगांठ स्त्री? सुरगांठ , सरगांठ . 

असूत (-द) [ सं? असूत्लन्सत्राला किं० 
योग्य सरणीला धरून नव्हे असा ] न० ठसका. 
असुत (-द्‌ ) जाणें भलत्याच मागीनें जाणें. 

असूया [ सं० ] स्त्री? १ मत्सर, हेवा. २ 
निंदा. २ राग. 

असूरखाना | अ० अशर ( इहा )५-फा० 
खानहू ( जागा ) ] पु० तावूत तयार करण्यासाठी 
वांधलेळें छप्पर ( मोहोरमच्या पाहिल्या दहा द्वि- 


असोला (-ल्या ) वि० न सोललेला (नारळ) . 

असोशी खी ० अतृप्ति; अधिकाची हाव. वि 
अतृप्त; अधिकाची हाव धरणारा , 

अस्तोशिक वि० १ सहन करावयाला 
२ चिडखोर; सोसून न घेणारा. 

असोळी [ स्त्री ० पक्ष्याचे घरटे]. नोतनतयी 

अस्कंद [ सं० अश्वगंधा ] पु० शेष. 

अस्करणें अ० क्रि० विकारून बोलणें. 

अस्करा पु० प्रख्यात, कौति. 

अस्कारणें, अस्करणें अ० क्रि० प्रख्यातीस 
चढणे: चांगला ( किं० वाडेट ) लौकिक मिळविणे. 

अस्खलित [सं० अ (नाहो )--स्वालित (अड 


असमर्थ . 


अस्त 


ल्ला; स्वलन््ञअडणे ) वि०न अटलेतला : अव. : 
ज्यांत खंड पटला नाही वि व्यत्यय श्रांत 
असा , २ सुरक्षित. २ विनचक; अव्याभिचाररा , क्रि” 
वि न थांबता; न अटतां; संतत: व्यत्यय न येत 
अस्त [ सं० ) वि? टावटास गल्ला. पु० 
मावळणे, २ सूर्य क्षितिजाच्या खाला जागे. ३ 
कोणत्याही खस्थ पदाथाचे मावळणे कि० अद्ृथ्य 
होणें, ४ ( ः्यो० ) ग्रहाची सया युति. न” > 
टोवट, २ मरण. ३ नादा, शव. ८ अपकर्ष. 


अस्तंगत वि० > मावळलला, > अपकपं पाव- 


लला. अस्तमय़ पु०, अस्तमान न० खस्थ पदा- 


थांचे मावळणे किं० क्षितिजाच्या खाळो जाणे. 
अस्ताचल पु० पाश्चिम पर्वत ,-ज्याच्या पर्न्ीकाटे 
सूर्य, चंद्र, 2० जाऊन मावळतात. 
अस्तनी [ फा० आस्तईन । स्त्री” अंगणवा , 
वडी, चोळी, इत्यादीचा त्राढहूला कि० दंडाला 
आच्छादणार! जो भाग तो; वाह! . &अस्तनातील 
निखारा ० विंचू किं2 साप पु० कि८ आग 
स्थी० आपल्याच घरांत राहणार दृष्ट आणि उपद्रव 
कारक माणूस ( ज्याला हाकलून देणें शाक्य नाही 
आणी ज्याचा जाच मुकाट्यानं सोसावा लागता ). 
अस्तर [ सं० आ. स्तरण( स्तनपसरणें ) ] 
न बंडी, कोट, डगला, वगैरेंना आंतल्या बाजूस 
दुसऱ्या प्रकारचें वस्त्र जे घालतात किं० शिवतात ते. 
अस्तई, अस्ता स्त्री: पदाचा पहिला भाग 
दुखऱ्या भागाला अंच्रा किं० अंतरा म्हणतात. 
५८ घुवपदाचचा पेडावंद. ** 
अस्ताव्यस्त [ सं०८ अस्त-ऱव्यस्तऱसश्‍तस्तत: 
टाकलेले ] वि० अव्यवस्थितपणे, त्रेज्िस्तपणें , [किं० 
[नप्काळजीपणानें इकडे [तकडे टाकलेले किं ० पड- 
लळे सामानसुमान, पदार्थ, इ०. 
अस्ति [सं०८ आहे] अ० क्रि आहे. आस्त 
नास्ते आहे करें ० नाहीं ह्यावद्रल वाढ; वाटाघाट; 
भवति न भवाते. अस्तिपध्व पु० “' होय, '? 
६८ आहे की, ? “मान्य, १9% असं म्हणणारा पक्ष, 
अनुकूल पक्ष. नास्तिपक्ध पु० “नाहीं?” किं० 
अमान्य २? म्हणणारा पक्ष; प्रतिकूल पक्ष . 
ही [सं० आहे उत्तर ज्याचेपाशॉ ) वि? 
चया ब्याचन हह बॉोल्ल तरी त्याला मोडून काढा- 
यान्ेजवळ उत्तर सदा तयार आहे असा; 


अस्नात 


>> दृतप्न: २ योग्य किं खरी 

अस्तित्व [सं० अस्ति ( आडे) * त्व (प्रच्यय)] 
न आहेपणा. 

क्रि० वि० वरे 


गुण कि पम: 


$32/- । 


मरी या अपभ्नंदा स्त्री? स्री. 
ऑस्त ( आहे )सकरी 
ऱ्याचेपादा कांही व्य 


अस्तुरी 'सं८ 

अश्तेकरी _ स 
( मराठा प्रत्यय ) ) पु? 
आढे असा; अगदो कंगाल नाही तो. 

अस्तेय [सं०अ (नाडी )नॅस्लेय (चोरी)] न? 
चोरी न करणें; चोरी करण्यापासन पराडमुखता. 
अश्ध [ सं० असपेकणे ] न? ९ शत्रूच्या 
नाशासाठा फेकाबवार्ये हत्यार, वाण, ४०.२ राऊ. 
3 समंत दास्त्र. ८ अर्स्त्रावया. :--चिकेत्सक उ? 
ठास्त्रवंध. -पाती पु? गोलंदाज. -मार्ज :.. अ 
दिकल्गार. अस्त्रधास्धा न? सर्व प्रकारचा राज 

अस्थान | सं” अ ( अयोग्य ) सरस्थान 
न० 2 अयोग्य वस्तु, जागा , विषय , कि० प्रसंग; 
उ० तुम्ही मन्ञवर केलेला दोपारोप अस्थानी आ९* 
वि फार व्वाल. ॥। टिकणार * 

अस्थायी [स०. वि० क्षणभंचुर; चिरकाळ न 

अस्यावर | सं? अ (नाहो)न-स्थावर (जागा 
धरून राहणारे ) । वि दुसरीकडे नेता 
असें (पेटी, गवुचां, उ; 
येईल असें; शोत, वाग, विहार, ३० 

अस्थि [ सं०] न० १ हाड. २ कडीत 
९2-पंजर पु०८ ८ हाडांचा सांगाढा: किडा 
माणूस, -संचय ० प्रेत दहनानंतर राख ९ 
हाडें जमा करणे, टीप-मृताला जाळल्यानतर 
राखेतून हाडें गोळा करतात आणि पवित्र जळात 
टाकतात व्यांना “अस्थि) हा शब्द आपण ह्लीलिंगी 
लावतो. -गत वि ० हाडांत भिनलेला (ताप ४०/' 
_रातप्राण वि० अगदी मरणोन्मुख .-समर्पण न” 
मृताची हाडे पावित्र जलांत टाकणें. 
अस्थिर [ सं८ अ ( नाहीं )--स्थिर (इ) ) 
चि चंचळ; क्षणिक; न टिकणारे. 

अस्थैर्य [ सं० अ (नाहो) :- खर्य (स्थिरता) ] 
न८ सचलपणा. क 

अस्नात [ सखं० अ (नाहो )--स्नात ( अंध 


स्थावर सन न टालवित रविता 


र 
बी, आठळी - 


अस्पा शेष ४ » अहे 


| 0 आ: आवन चा 
केलेडा ) ] वि० ज्यानें स्नान केले नाहो असा; । अस्मानी [ फा० आस्मानुन्ञाराश ]निळ 
पारोसा, १ आकाक्याच्य़ा रंगाचा; अगदा फिका निळा. 

अस्पश [ सं० अ (नाहो) --स्थज्ञं (शिवणे) ] | २ दैवी; दुदैवाने ओढवलेलें ( सेकट ). &ेजस्मानी 
वि० 2 स्पा करण्यास अपात्र कि० अयोग्य; सुलतानी स्थो० दुदैबामुळें किं० राजाच्या 
अशुद्ध, २ रजस्वला किं विटाळ्शी ( ता). दृष्टपणामुळें ओढवलेलो मैकटे. 

अस्पृ्य [ सं? अ (नाहो )नस्पृद्य स्पाऱी- अस्मार्त [सं०] वि? ९ फार जुने. २ शाख- 
ण्यास योग्य ) ] वि० स्पश्चं करावयाला अयोग्य ' निषिद्ध. २ हिंदूंच्या चालोरीतोच्या विरुद्ध. 
किं० नालायक; अपवित्र. &अस्मार्त काल पु०६ फार जुना काळ.२( हक 

अस्पृष्ट [ सं अ (नाहो)ससृष्ट ( ज्याला ठरवितात ) शमर वर्षांच्या मांधचा. गार. 
स्पर्धा झाला आहे ) ] वि? ज्याला स्पर्श करण्यांत ' अस्मार्तकालिक वि? दभर वर्षाहून अधिक काळ 


आला नाहो असा. भोगवर्यांत असळेी ( जमीन, रोत, ३० )* 
_ अस्फुट [ खं०अ (नांदो) न त्फुट ( तप )] '  उस्वत्व [ सं अ (नाहो)-सत्व (आपला) 
वि० अस्पष्ट; न दिसण्याजोगा, न ऐकूं येईला. | त्तर ( प्रत्यय ) ) न०९ आपलेपगाचा अभाव. 
 अस्काति [सं० अ (नाहो) _-स्ृति (स्फुरण)] २ जिंदगीवर हक नसर्णे. 

स्था 2 प्रादुर्भाव न होणें. २न स्फुरणें. ३ अस्वरस पु” ८ नापसंती: नावड. रॅप्रेमाभाव . 
आयत्या किं० अल्रीच्या वेळीं न सुचणे कि ' अस्वल पु० ह्ली०, न० १ एक केसाळ वन्य 
न आठवणें. ४ न उमलणे;*न विकासणें. : पशु २ खूत्र डॉ सुरवंट. 

अस्मत्‌ [ सं० आम्ही ] सवेनाम. समासांतच | अरवल्या [सं० अ ( नाहो )-"स्वस्थ (शांत) ] 


याचा उपयोग होतो; उ० अस्मदूग्रहचच्ञामचे धर . 
अस्मतपना [ फा? अत्मत्‌ पनाहू ] पत्रांत 
कुलीन ख्लीसंबंधानें येजावयाची पदवी. 
अस्मदीय ( सं? अस्मत्‌_ आम्ही ] वि० 
आमचें; आमच्या माझ्कीचें किं० संबंधाचे री । अस्टगिक [ अ०्म (नाही! _-स्वामी 
मदत तक . सं० बात याद्या ( मालक ) सॅक ( प्रत्यव 9] वि० ज्याला धनी, 
आणि इतर; अशुद्ध घटना 1 "३९ आम्ही स्वता; . मालक , नियेता , कि० प्रभु नाहीं असा ( प्रदेश , 
आम्हासारखे; आम्ही ( बढाई मारतांना ।क० । ॅ 
विनोदी भाषणांत याचा उपयोग केला आरतो). 
अस्मान [ फा० आसमानूच-च्याकाश 1 न० 
आकाश. &पुकादययाला अस्मान ठेंगणे होणे 
तो गर्वाने फुशारून जाणें. अस्मानगिरी स्त्री” | 
छत, चांदणी (मांडवावरचें आच्छादन). अस्मान | 
नचवेटा पु० 2 देवी आपत्ति. २ आकाशांत भरारी , 
मारणारा धोंडा, ( भिकार बोड्याची कुचेष्टा | 
करतानांही याचा उपयोग केला जातो ). अश्मान- | 
तारा पु० ९ तारा. २ तुटणारा तारा. २ उत्तम चह सर्वनाम 
दे अर , लेखक, गवई इ०. अस्मान तारे । अहं [सं० अढमून्मी ) जा 


*. >. 
तुटणें भाषण किं० गायन यांची स्तुति करतांना । मीपणा. &$अहकता पु० मीपणा , अहंकार. 
अहंता ख्री०, अर्हकार ७० १ मीपणा. २ गर्वे, 


| वि० चिंतायरस्त; श्ांतिराहित; विवंचनेत असलेला. 
।  अस्वाधीन [स॑०अ( नाहो) स्त (आपला) 
| _-अधीन ( ताव्यांतील )] वि० आपल्या ताब्यांत 
। नाहीं तें; परतंत्र; परावलंबी . 

| 

| 


शेत इ० ). ी 

अस्वास्म्य्र [सं०) वि० बिनवारशी , परकयाचे . 
न० कायदेशीर हक नसणे . | 
अस्वारस्य [सं० अ ( नाहों ) --स्वारस्य 
गोडी )] न० गोडीचा अभाव; नावड; अराचे. 
अस्वास्थ्य [ सै० ' अस्वस्थ चे भाववाचक 
नाम ] न०९ स्वस्थपणाचा अभाव;चैन न पडणें. २ 
काळजी. २ आजार. ४ इःख. [२ खरा. 

अश्सल [ अ० अस्ल] वि० १ युळना पहिला. 


न 


अलल 


ति 


बोजतात, उ० तो गवई गात होता, ते जसे कांहीं डी. पी 
अस्मान तारे तुट्त होते! गायन के० भाषण ' ताठा, अभिमान. २ अविचचा प्रकार .४(वेदान्त) 


यांची कुचेष्टा करतांनाही या वातप्रचाराचा उपयोंग । आहेतत्व ( ज्यापासत पंचमहाभूत हातात ). अह- 


केला जातो. | काय्रे न० व्य्ताचे कार्य. अहंपूर्व वि० स्पर्धांयुक्त, 


अहंग १२९ अहित 
अइंपूर्विका, अहंप्रथमिका स्थी० 2 वटा. २ अहाई स्री 2 अशो बग, अन्श, ० रोक 
स्पवा. अहममता स्त्रा> नापणाची जाणाव अहाकट पु० |) शाय, का 
अददंप्रत्यय ,अहेभाव पु०, अहदेमाते स्त्री अद्वाच, क्रि“वि८ न.व 
( वेदान्त ) अभान, अहंयु, अहेवादा वि सामान्य, सवसाधारण, 1 जा! ि 
गर्विड. अहमहमिका स्त्री> सवा टि अहाटणें स० क्रि2? शिळी टाळ ४ब्पळीने 


अहचन्वंच, हंचत्वंच स्त्री» अचर कान्न वाल्या; 
एकेर्रांवर वेऊन बोलणे; बादाविवाद; 
अहृंग पु० खंगीतांताल क राग 
अहटणं, अद्दाटणें स£ क्रि> » "न यि 
ओम्राळ्यानं डिजल्लें डाळ, भाजी, ४३८ > 
कै० घाटणे, २ फार फार सतावणे, 


बायाबा चा. 


अहडढणा स्त्री> नवीन घटविल्या भांळ्याच 
ठोके किं2 पोचे वुझाविष्याचे ०. खुळ्यळात 


करण्याचं एक हर्‍्यार. 
अददतहद [ ८ हद 

येथपासून तेथपर्यंत; 

उ० हा गांव अहदतह 


नी दृद्द क्रि 207 
या टाकापासून या टोकांपयन; 
तान काठा लांब आहे. हा 


गब्द फाडूनहा याजला जाता, उर८ अदहद काठा! 
नहद रामेश्वर अहल्यावाडं होळकरणी चा वमंक्रत्ये 


पसरलेली आहेत. & 
वि संवत्र. 

अहगण [ सं० अहचे ( डिवस )स-गण (समूह) | 
पु८ १२ दिवसांचा समुदाय, २ मांहना. ३ “' इष्ट 


अहद दर्या तहद सूर्य क्रि 


काळीच घरहादिकांचे गाणत वर्ताबण्यासाठो विव- 


क्षित अववीपा सून गर्तादवसांचा गणितात जो 
समुदाय तो.१? 

अहारनदा, अर्हानंश्शा [ स ० अहन (दिवस) 
--निद्ठा (रात) ] क्रिट वि रोळेदिवस; अहोरात्र. 
_ अहधक [ख८ अलक्ष्यन' बह्म? ह्याचा अपश्रंदा | 
अव्यय भिक्षा मागतांना गोसावी हा शब्द उच्चारतात, 

अहळवहळ वि अघळपवळ. 

अहळणें स० क्रि> विस्तवाच्या शोकाने किं८ 
सूयाच्या उष्णतेने भाजणे. 

अहळी स्त्री? ८ विस्तवाची धग र्क० उ"गता; 
झळडई, शेक. २ कढत वाऱ्याची झुळक. &एका- 
य्याच्या अहळींत असणेंर्‍्याच्या भरतात, काचांत , 
'क० जाचांत असणें [| वीज 
- झहळांव न० एक पौष्टिक वनस्पाते किं० तिचें 


जु अहाहा उद्घारवःचक अव्यय्न आनंद 
"५, ३०चा वाचक उद्गार: उ० अहाहा ! काय 


घुका अक्कल ! तिच्यावरून दिवे ओवाळावे ! 


फार सना वणे. 
ठरवला 


ठेवणे किळ्यादग, > (कायाला फार 


अहाटांब वि 


ल्ला कळ) 


पळान घाटळठला 1५० 


टोबर ४2मजल 


२ 'टझादिप्रसंगो सुली न 


४: असल्ला टा ४०. 


अहाणा पु८८ 


उावाणे घालतात न. ३ कोट. ४ वि» ) आत्म” 
घातका, 1 ज़ा० ( 

आहार पु” १ एक प्रकारचा संप. २ नुल्ोतील 
फपाटा, ३ पराट उस्थ्र वरतात सा क्रांति 


अहारणें अ० क्रि » आंत भोजनामळ अंगात 
सुस्ती येणे, २ अश्या सुस्तीमळे आरामासाठा आडव 


दोणें, ३ वांवबळळली जित, शमारत, ४० जे पीनात 
स्वचणे, व 
अहारण | म असत्हाोर ( माळ ) 1 ० 


क्रि पाथ रहाटाची ळोस्यांची माळ तुट 
अहाराळा स्त्री८ फुपाऱ्यांत वि८ नि खार्‍्यावर 
भाजल्या रोट, 
अहाहा उदारवा ची अत्यय; ऑटो! 
अहाळणी स्त्री ८ उन्ह वार्‍याच्या झुळकांना 
होरंपळणे, २ धापा टाकणें, ३ उत्कट इच्छे उ” 
सासा टाकणे, ४ उध्णता, आंच. ५ तीन्न उत्कंठा 
&$-टाकणें [वि देणें राग, दुःख, डन 
च्या क्षाभांर्च अनावर होऊन 
सुस्कार कि८ काढलेला उद्टार, अहाळण्या कहा” 
ळण्या टाकणें किं० देणें याचाही तोच अर्थ कारवी 
अहाळणे अ०क्रि० 2 उषण वाऱ्याच्या झुळकॉन 
किं० विस्तवाच्या झळ्यांना होरपळणें [किं८ ऑर्ति 
कासावींस होणें; पोळणे.२तीान्र दुःखाने जर्जर 
अहाळीव न० आळीव नांवाची वनस्पात५ 
तिच्या बीजांचे लाडू करतात. 
अहि [ सं० ]2 साप. &-कोशा पुल्सापाची 
कात. -छन्नक न ८० कुत्र्यांचे मत, अळंव तु 
पु० गारोडी;साप खेळाविणारा. -नकुलिका स्त्रा 
साप आणि मुंगुस ह्यांच्यांतील वैराप्रमाणें वॅर; जन्म” 
द्वेष, -फेन पु०, न० 2 सर्पांची गरळ. २ अर्क 
अहित [ सं० अ( नाही )-- हित (कल्याण) 
न८अकल्याण ,नुकसान. पु्दात्र. वि 2 अकल्याण 
-ऱ 


वडन || १ 


त्ल्टर टाकलेला 


होणें, 


| 


अहिम १ 
करणारा; हानिकारक. २ अयोग्य. २ प्रतिकूल. 


अहिम [ सं अ( नाहो) “हिम (थंड )] 
वि० उग. &अहिमांछु पु० सूर्य. 

अहिरण, आहेरणी स्त्री८ ऐरण ( सोनार, 
लोहार, तांत्र, इ०्ची ). 

अहिरा, अहेरा पु० २ डोऱ््यांचा एक रोग.२ 
तांबूस आणि टणक असा अंगठोत बसवितात तो 
खडा. त्याला 'आहिऱ्य़ाचा खडा असेंही म्हणतात. 

आहेंसक [ सं० अ ( नादी ) 5 हिंसक ( हिं- 
साकरणारा ) ] वि० हिंसा किं० हत्या नकरणारा. 


क ळ्‌ ४५ १1 
१२७ १. अळेगं स्ट 


हरकत नाहा;कारण तिला दुसरे मूल होण्याची आशा 


असते. अहैवदोरा, अहेवतंतु पु० १ मंगळसूत. 
२ जें काहून घेतलें जाण्याची शकयता नाहो असें. 
वतन, नोकरी ,असामी , जहागीर, ४०. भहेवमरण 


: न० आअविधवादेंत म्हणजे पतीच्या अगोदर आलेलें 


आहेंला[. स॑० अ ( नाही )--हिंसा (हत्त्या) ] । 


स्री०१ खाय्यासाठा प्राण्यांस न मारणे; कोणत्याही 
प्राण्यास कोणऱ्याही प्रकारची दुखापत कि 
इजा न करणें किं० न करण्याची प्रश्रात्त, 

आहेरी स्त्री लग्न, मुंज, वगैरे मंगल वायात 
बोहोल्या'च्या चारी कोपऱ्यांस उतरंडी रचावय़ा- 
साठा जी रंगीत मडकी घेतात तों ( समुच्चयाने ). 

अही स्त्री 2 अझीच्या झळया; रेक; धग. २ 
उष्ण वाऱ्याची झुळूक. ३ प्रकाशाची डोळ्यांना 
असह्य अद्यी दीप. ४ उन्हानें तापलेल्या जर्मानीवर 
पाण्याच्या लाटांप्रमाणें दिसण;ऱ्या हवेच्या लाटा, 
ह्या अर्थाने स्रीलिंगी अनेकवचनी “ अह्या * असा 
प्रयोग होतो . [क्रे० “ मारणे ' अकमेक 

अहीर [सं० आभीर नतगवळी] पु० ? गुराखी. 
२ गवळी जातीचा इसम. 

अहेतु [ सं० अ (नाही) --हेतु (कारण) ] 
० निमित्तराहित; सहज, उगीच. 

अहेतुक [ सं० 'अहेतु' पहा ] वि० ९ 
ज्यांत हेतु नाहो असा. २ तर्केशन्य. ३ तकाला 
अगोचर. ४ निःस्वार्थ; लाभाची इच्छा न बाळ- 
गतां केलेलें 

अहेनवमी स्री० खाला * अहेव नवमी ? पहा. 

अहेर, आहेर पु० मंगल कार्याचे प्रसंगी आप्त 
करे इष्टमित्र यांचेकडून येणारां लुगडी, धोतरे , 
पागोटीं, वगैरेंची देणगी . 

अहेव [ सं०' अविधवा ' वाचा अपपभ्रेंश ] 
स्त्री जिचा पाति हयात आहे अशी स्त्री; अविधवा. 
१४अहेच नवमी खरी भाररेपद कश्ण नवमी ,-ज्या 
दिवशी सुवातिनीपणें मेलेल्या खत्रीचें श्राद्ध करतात 
ती. अहेवेचें मेळें खेळाया गेले अविधवेचें मूल 
मेले तर तें खेळावयाला गेलें असें समजावयाला 


मरण. अहेवसवाप्ण स्थ्री० आविधवा स्वी; जिचा 
पाते जिवंत आहे अशी स्त्री. अहेव सुयेव क्रि 
वि? अविधवा स्थितांत, (आसन्नमरण स्त्रीसंवधाने); 
उ० चंद्रिकावाई अहेवसुयेव मरते आहे; 
तिच्यावद्दल रडूं नका. 

अहो उद्गारवाचक अव्यय, संमान्य पुरुष कि ० 
ह्यो यांच्याशो बोलतांना योजावयाचें अब्यय . ३० 
अहो नारायणराव, मला ती. पोथी वाचाबयाला 
दोन दिवस द्या. ' अहो ' हा दाब्द दुसऱ्या शब्दा- 
पुढें आला असतां 'अ? गळून * हो ' येवढेंच रून 


. राहाते ! 3० कायहो ! कांहो ! कथोहो ? $अहो 


जाहो पु० अनेकवचनी प्रयोग करून बोलणें. उ० 
वडील माणसांना अहो जाहो म्हणावें. 

अहो [सं० “अहन्‌ ' ह० दिवस याचें भराठी 
रूप] हें फक्त पुंढील शब्दांत येतें. &अहोदिवस 


! [क्रे वि० सर्व दिवसभर; दिवसाचे आठही प्रहर. 


अहोरात्र स्री» दिवस आणि राल मिळून जो 
काळ तो; आठ प्रहर; उ० काल व्यानें अहोराल 
वेदपठनांत घालविली. क्रि» वि० सर्वे दिवसभर 
( दिवस आणि रात्र मिळून जो अवा, त्या 
सर्व अवधांत ); उ० तो माणूस अहोरात्र आपल्या 
वरिष्ठाच्या तैनातींत . असतो. अहोरात्र अहो- 
दिवस ( वायकी प्रयोग), वर * अहोरात्र ? पहा. 

अहांपी वि० लोभी. 

अळका वि० अधीर; ज्याला चैन पडत नाहो 
असा; उ० भुकेचा अळका म्ह० ज्याला भूक धरत 
नाहो अता. झोपेचा अळका म्ह० झोप ज्याला 
टाळतां येत नाहों असा. 

अळकुडी, अळ$ुडें खालीं ' अछु * पहा. 

अळंग, अलंग स्त्री? ज्यांची लांबी खूपच 
मोठी आहे असें घर, सोपा, इ०. 

अळगावणें अ० क्रि० विण्याच्या स्थितींत 
असणे ( गाय, म्हैस, इ० ). 


गोणी 


अळेगें न० गोणीच्या दोन्ही अ्धुकांपैका प्रत्ये- 
काला बाहेरच्या बाजूस ज्या बिरड्या असतात 


अळंग विळंग 


र्‍या प्रयॅक: ह्या अळंग्यांचून तळकर्गा वाल्म्न गाणी 

24 - व्रावतात ढ 

- अळंगं विळंगें न० शरीराला आळा विळा देणे 
_ ईओआळस झाडतांना क्रिं०अस्वस्थपगाच्या न्थितांत) . 


_._ &आळांके पिळोके देणें ' असाही ह्याच अथाचा 
0 «. वाकप्रचार रूढ आहे. 

__ अळण न८ 2 भाजीला छठाजतांना लावतात 

क्ले पीठ. २ खाद्य पातळ पदार्थ घट्ट करण्यासाठ 
लावतात जें पीठ तें. 

अळणट वि ज्या ख्ाद्याला कि० प्रेथाला 


माठ किंचित कमी झाले आहे र्से, 

अळणी वि 2 ज्या वाद्याला किं० पेयाला 
माठ कमी ज्ञाळें आहे असे. &नावडतीचें मीठ 
अळणी आपणाला जे माणूस आवडत नाहो त्याण 
कोणतीही गोष्ट कितीही चांगली केली तरी ता 
आपणाला वाडेटच दिसते; त्याचें प्रत्यक्ष मीठडी 
अळणी लागतें. २ ज्याचे ठायी जरूर त। गुण 
जरूर त्या प्रमाणांत नाहो असा, म्हणजे नीरस, 
पचपर्चींत, वीर्यरहित , सोंदयराइत ४०. 

अळणें अ० क्रि2 २ वट्ट होणे; टरवांशा कर्मा 
क्रे2 नाहीसा हॉणें ण. ३ वयांत येण, 
स० क्रि2 एकाद्या पदार्थातील टवांश उष्णतेच्या 
योगानें कमी करगे विं,० काढून टाकर्णे. 

अळत्ता, अळिता [ सै० अल्क्तक्र |] पु० 
लाखेच्या चृणीत पार्णी, टाकणखार, इ० घाळन 
तांबडा रग करतात तो. । 

अळंदे न० पोळा ह्या उत्सवांत उपयोगांत 
आणतात तें कांहीं विशिष्ट आकाराचे पात्र. 

अळपण ; अळपणें न० कांहा वस्तु आवळून 
बांधावयासाठी किं० गुंडाळण्यासाठी व्यावयाची 
दोरी इ०. 

अळपणें स० क्रि आवळून बांधणें किं० 
वेष्टिणें किं० गुंडाळणे; उ० तो भाताचा मुदा नीट 
अळपून वांव, 

अळपा पु० 2 वस्तु वांवतांना दोरीचा घात- 
छेला वळसा किं० वेढा . (क्रि० घालणें, देणें, ड०.) 
२ वांवावयासाठीं किं० गुंडाळावयासाठो घेतलेली 
बोरी गोणपाट , चटडे » ३०.३ घटू बांधणें » आने- 
-ळणें गुंडाळणे ड्ठ 

अळबळीत गळबळीत वि 2 गरीव, ताथा , 


ळ 


अळीमिळी 
निरुपद्रवी २ माकळ्या 
मनाचा. 

अळम ८ (-टा-)ळम न८ ? उंकारतटपणा; 
टाोळाटाळी: सुकवाऱयुकव. २ अमुक, 
मनुष्य कराल ह्या संबंधानें सेदिग्य कि० ऑरनांश्वित- 
पणा: ३० र्‍यारचे येण्याचे अळम टळम दिसते. 
अळमळीत , अळमळीत गुळमुळीत वि? 
सद्य ( भाषण ): ठासन नन्हे त॑ (भाषण १.२ 
काळजॉपणाने [क० मनापासून न केलेले (काम) 
अळवट स्त्री” नांगरळली अमीन सार्या 
करावयाचे एक सावन कि.” इयर. 

अळवण न० » खाद्य वि. पेय पदाथ बताचा 
घट्ट करण्यासाठो जे पीठ लावतात तॅ.२ 
कोरडे करणें, 


, किं गवाळ | माणूस ). 


“ 


काय अमक 


“1 


0 


शं 


[नः 


जि कक्खखसाागवयाविवओसायाजजखखब य कस्स््सास्व्गिग्यययययाशकककशााा 


ज्र 


ह 


अळवंत स्त्री> वाळंतपणांत मेलेल्या स्रीचे भूत; . * 
ह्या भुताला ' हडळ ? [क० “ जखीण ' म्हणतात 
अळविणें स० क्रि०१ गोड शब्दांना किं०प्राथ“/ 
नने एकाय्यांचे मन आपणाविपया अनुकूल क १ 
. घेणें; प्रसन्न करगे; विनाविणे. २ रडत असलेल्या | 
[न मळाला आअंजार्न गांजार्न कि० प्रमाने 1 
वाळून उग करगे, ३ अनरूप हावभावांना ॥ 
स्वरकंपांनीं एकादे गीत, राग, रांगिगा, ४० गाणें- र 
४ पक्ष्याचे मधुर गायन किं० विलावल दाब्द- । 
अळवीण स्त्री एक वृक्षांवशाप; त्याच्या २ 
फळाला “अळं? म्हणतात ० १ 
अळशां, अळस “ आ मध्ये पहा. १ ८५ 
अळशी स्त्रा८ जवस. , 


अळसुदा पु० एक प्रकारचा वेल. व. 

अळापिळा पु० अंगाचा मुरडा;अंग पिळव2"' 

अळिता पु० * अळता ? शाद्व पहा 

आळउळ| सं० अलिकुळ भ्रमरांचा समुदार्य * 

अळी स्त्री० 2 क्रमि, २ झाडांच्या पानांवर 
राहणारा एक किडा 

अळींकर वि छांदिष्ट 

अळींव वि० १ वाळवून किं० अन्यरीतीनें धट 
केलेला, २ शरीराची पूण वाढ झालेला ( - ऑड 
मुलगा ) 

अळामळी स्थरो० मुलें एकमेकांना गप्प क 
तांना हा शब्द योजतात; उ० मी तुला अळीमिर 
घालतो. अळीमिळी गुपचिळी घालगें म्ह० चत. 


अळुकी 


१२९ 


अक्षत 


वसावयाला लावणें. 

अळुकी स्थी० १ आवड. २ भूक. वि० 

अळुकेलें वि० भुकेलेले. रि 

अळूमाळू क्रि» वि० हल्केंच; थोडकेच; 
सौम्य हातानें; किंचित्‌ प्रमाणांत . 

अळूं न० पु० एक कंदविशेष;याच्या पानांची, 
किं० देठीची भाजी करतात. & अळवादरचे 
पाणी न० अशाश्वत किं० क्षणभंगुर वस्तु; ३० 
वेभव हें अळवावरचें पाणी होय. अळवाची खाज 
आळवालाच ठाऊक आपला उणेपणा , दुष्ठ्त्य , 
चिंता ,इ० आपणासच ठाऊक असतात. आळवावर 
आंचवणें कृतघ़ावर उपकार करणें. 

अ्ळे [सं० आलवाल] न० ९ झाडाच्या मुळाशी 
पाणी ठरण्यासाठी केळेळी वाटोळी खळगी, २ 
चिखल तयार करावयासाठो मातीच्या डढिंगांत जा 
मधोमध खळगा करतात आणि ज्यांत पाणी ओतलें 
जातें तो. २ भोपळा, पडवळ, कारले, काकडी, 
३० चीं बीजे ज्या स्थळा रुजत घालतात तें स्थळ. 
४ वांगो', मिरच्या , इत्यादिकांचें एक एक रोप एका 
एका खळींत लावतात ती खळी. ५ शेतांतील 
चिखल सारखा करावयाचें एक लाकडी आऊत. ६ 
रेधी अपूणीकाच्या पद्धतीनें कांहीं मिश्र रकम किं० 
मिश्र पारेमाण लिहावयाचें असतां ज्या परिमाणाच्या 
जागीं कांहीं रेघ येत नाहां त्याच्या जागी घालतात 
जी खूण ती; ती खूण ८ अश्ली असते; उ० रु. 
३८॥ ह्याचा अर्थ तीन रुपये, शून्य पावल्या , 
दोन आणे आणि तीन पेसे. 

अळेदांडी स्त्री”, अळे पिळणें न० गाडीचें 
जू आणि दांडी यांना एकत्र बांधावयाची दोरी घट्ट 
करण्यासाठी जें लांकूड त्या दोरीच्या पदरांत घालून 
पिळवटतात ते. 

अळेपिळ, अळोकेपिळोके पु अ० व० 
शर्रराचा गाल आळस झाढण्यासाठी किं सईल 
आणि माफ करण्यासाठों पिळवटतात किं० 
क्रे० अळोकेपिळोके देणें असें म्हणतात . 

अळेंबळें क्रि2 वि० इच्छा असो किं० नसो; 
स्वेच्छेने किं० दुसर्‍याच्या सर्ख्तांने; उ० मला भूक 
मुळींच नव्हती तथापि मी अळेंबळें चार धास खाहे. 

अक्ष [ सं०] पु०१ साक्ष. २ गाडीचा कणा. 


९ 


| 
| 
। 


[भुकेलेला . | २ एथ्वीचा आंस. ४ खेळावयाचा फासा. ५ डोळा . 


६ फाशावरील डोळा. ७ विब्वा. ८ भूगोलावर दोन 
स्थळांतील दः्िणोत्तर अंतर; अक्षांश .8 अक्षावली 
स्प्राठ जपमाळ. अक्षावपन न० सोंगट्यांचा पट. 
अक्षावाप पु० जुगार खेळणारा. अक्षक्रोडा खरी ०, 
अक्षकूट पु० बवूळ, अक्षपाद्‌ पु० गोतम (न्याय- 
शात्रप्रवतंक). अक्षमाला स्ती ० रुद्राक्षांची माळ. 
अक्षहृद्य न० य॒तकलेचें रहस्य . 

अक्षत [ सं० अ ( नाहो ) --क्षत ( पीडि- 
लेला )] वि० १ खुशाल, सुराश्वित. २ न मोड- 
लेला, अभभ्न, सवंध . २ दुःखरहित. &अक्षतयोनि 
स्री” पुरुषाचा जिला कोच संभोग मिळाला 
नाही अशी ली. अक्षतसरिष्ट [ सं० अक्षतमरिष्ट 
चाप्तुनअरिटाचा नाश होओ याचा अपम्रंश ] 
क्रि० वि० कांहो विघ्च, हरकत, किं० अडथळा न 
येतां; उ० ही माझी वृत्ति पांचशे वर्षे अक्षतमरिष्ट 
चालत आलेली आहे. 

अक्षत [ सं० वर “ अक्षत ? पहा ] स्त्री १ 
देवत[पूजादि कर्मोर्थ किं० अभिमंत्रित करावया- 
साठीं धेतात जे तांदूळ ते. २ ल्झ, मुंज, वगैरे 
समारंभांत ज्यास आमंत्रण करतात त्याचे हाता जे 
तांदूळ देतात ते. ३ असलें आमंत्रण. ४ कपाळी लावे- 
लेल्या गंधामध्यें दुसऱ्या रंगाच्या गंधाची लावितात 
जी टिकली ती किं० तदर्थ केलेल जं रक्तचंदना- 
दिकांचें गंध तें. ५ ( विनोदांत ) एऱ्हवीचे तांदूळ; 
उ० आज घरांत एक अक्षत नाहो; भात कशाचा 
करावयाचा ? ६ मंगळ प्रतंगों कपाळाला जे तांदूळ 
चिकटवितात ते. ७ ल्य़ाच्या किं० मुंजीच्या प्रसंगीं 
वभूवरांवर किं० बटूवर जे तांदूळ टाकतात ते. 
(१, २, ४, ६ आणि ७ ह्या अथी ““ अक्षता ?? 
असा स्लीलिंगी अ० व० शब्दही योबला जातो ). 
&अक्षतारोपण न० वधूवरांनीं लम्माचा संस्कार 
चचालला असतां एकमेकांच्या डोक्यावर अक्षता 
टाकणें. भ्रक्षत काढणें विं० फिरविणे ल्म, मुज, 
इ०प्रसंगासाठी इष्टमित्रांना आणि सोयऱया-धायर्‍यांना 
आमंत्रण करण्यासाठीं निघणें किं० हा निघण्याचा 
विधि. अक्षत देणं वरील प्रसंगाचे आमंत्रण एका- 
द्याला करून त्याला कुंकुमानें तांबडे केलेले तांदूळ 
देणें. एकाद्याच्या डाक्यावर अक्षता पडणें त्याचें 
किं० तिचें ल्म होणें; उ० गोदील! आह्यी दोन वर्षे 


अद्भभा र 


स्थळ पाहतां पाहतां बेजार झाडा, तिच्या दोअ्यावर 


एकदाच्या अक्षता पडल्या ' चळीळा अश्वत देणें 
घरांतील सवे मंडळांना भोजनाचे भभंत्रग करणे . वर 


अक्षता, मध्यें गोपिचंदन, ख्वाळीं रक्षा लारया 
न शिजला जो भात याचें हें वन श्राहे. वरचा 
थर अगदा कच्चा किं? न दिञजळऱ्या तांदुळाचा, 
मंवला पिळ तांदुळांचा थर, आणि तळाचा जळून 


थर. वेशीला अक्षत देणें 


ऱ्या! 


6012६4. 
सवे गांवकर्‍यांना भोजनास आमात्रिणे, 

अक्षभा स्त्री> संपातविदूवर स्य असता 
मध्यान्द्राच्या समयी बारा बोटे लांबीच्या उन्चा 
पुरळेल्या काठीची छाया;  पलभा ? ध्याचाहा 
तोच अर्थ आहे. 

अश्भम [सं० अ (नाहो )फक्षम (समथ ) ] 
वि> 2 असमर्थ. २ मत्सरा. ३ क्षमाशील नाही 
असा. ४ अधीर वृत्तींचा. 

अक्षमा [ खॅ० अ ( नाहा ) क्षमा ( सहन- 
शीलता ) ] स्त्री> १ अर्वारपणा. २क्षमा न 
करण्याची प्रत्रातत किं० व्रत्ति. ३ मत्सर, हेवा. 

अक्षय [ सं० अ (नाहो )*क्षव (नाटा ) ] 
वि० 2 अविनाशी. २ वर नाहो ज्याठा असा 
( संन्यासी, दरिटरी , ३० ). २ नेहेमाचे, सततचे; 
उ० आमचे ह्या गांवांत अक्षय राहाणे असतें तर 
येथें आह्मी घर बांवळें असते. पु० 2 परमात्मा . २ 
क्षयाचा अभाव. &-त़तीया स्त्री वेशाग्व शुऊछ 
तृतीया . अक्षय भाता पु ज्या भात्यांतील वाण 
क्वा संपत नादोंत असा. अशक्भयवाण न० नारळ, 
तांदूळ, सुपारी , ४८ चे वाण वायका ब्राम्हणाला 
देतात तें. अक्षयसुख् न० आंवनाद्ी नुख. 

अक्षयी, अक्षई [ सै० वर ' अक्षय ? पहा | 
क्रि वि० सतत, पुन: पुनः , वारंवार; उ०आई, 
हा पहा ग विनू, मला अक्षया चिमटे धेत असत ! 
त्याला रागें भर. 

अक्षय्य [ खॅ० अ ( नाहीं )-शक्ष्य ( क्षयास 
पात्र ) ] वि० २ क्षय न पावणार. २ अनंत , असंख्य . 
&७अक्षय्यवट पु० हजारों वर्षे टिकून राहिलला 
वटदृक्ष; कित्येक क्षेत्रांचे ठिकाणीं असले वटवृक्ष 
आहेत. 
वसर सं” अ (नार) कर (बव पवग) 

वनाशी , श्ञाव्वत टिकणारे. पु० १ शिव. 


करपल्हल्या 


,९४ 


>>> 


अश्चुण्ण 
> विष्णु, २ जोवात्मा, ८ परमात्मा. न० २ अ, 
ग, ४, इत्यादि वग, २ भाषण, बोलणे. २ विकता. 
८ लय, ( पत्र, दस्तणबज ), “ बेद. ( ४ आण 


> अथी * अक्षर * असा अनेकवचनोही उपयोग 
होत). ६ ७ सोह. ८ आकाश. 
-ओळख स्त्री० अक्षरे ओळण्यतां येतील इतके 
जान ( मुलाचं ). &-चेचु, -चण पु त्प्रवक. 
अश्वरजीवा , अक्षरापजावा पु८ ८ विद्तवर 


पररा . 


उपजीविका ज्याची याळ तो. २ कारकून, ल्म्वक. 
-ज़ञननी .-तृलिका स्त्रा2 लवर्गा. -न्यास पु० 
लिहिणे , ळव. -वॉ्जित वि2 आराकित .-शाः क्रि० 
वि प्रत्येक अक्षरांचा अर्थ घेऊन, -श्रात्र, -दून्य 
पु० निरक्षर [८ अगदो आशाक्षित माणूस. 

अक्षरी | सं० अक्षर - म० ४ ( प्रत्यय )) 
वि २ अक्षरांना लिहिलला; उ० साडे दहा र्पये 
नोन आणे हे अक्षरी: रु. 2०॥क्र्टे अंका . २ अक्षरां- 
संबंधाचा, ३ वार, नक्षत्रे, ३० चे शापक अंक 
न घालतां यांची आयाक्षरे घालन केलेलें ( पंचांग ) . 

अक्षवण [ स “ आयुष्मान्‌ ! चा. अपस्रेश 
न० १» ताम्डनांत लावलेले निरांजन ठेवन त्य़ा 
ताम्हनानें ओवाळणे ( देव, अतिथि, ४० ना )* 
२ हे ओवाळण्यासाठी घेतलेल ताम्हन. 

अश्यांति [ सॅ० अ ( नाहो ) 4 क्षांति ( सहन 
शीलता)] स्त्री? २ असहनद्यीलता . २ मत्सर. २ ४१ * 

अक्षारलवण [ सं० अ ( नाही )सकर 
लवण ( माठ ) ] न० सुतकांत किं० काहा धार्मिक 
विधि कांडी दिवस खाल्ला असतां ज॑ अनन वाणे 
विहित आहे नें $ जमे गायीचे दूव, तूप, भात, य डर 

अश्मि [ सॅ० ] न० डोळा. &-गो'चर 1व० 
होळ्यांना दिसण्याजोगे किं० दिसतें तें.-कूटक न? 
2 वुवूळ, २ डोळ्यांतील बाहुली. -गत वि? क 
दृष्टियोचर, ( माणूस किं० पदाथ ). -स्पंदून 
न० ढळा लवणें. 
_ अक्षी [ म० “' अक्षय ?"चा अपत्ररा ) ) पणे, 
वि १ संदोदित, एकसारखे. २ अगर्दा, पूर्णपण? 
निखाल्स. ह्या दोन्ही अथी हा शब्द अर्शिक्षितांच्य 
वापरण्यांत येतो. 

अक्षुण्ण [ स॑ं० अ ( नाहो ) निरा ( तुड- 
विछेला, ढिवचलेला; क्षुदरूचिरडणें ) ] वि० * 
न चिरडलेळा, न डिवचलेंछा. २ न मळलेला , नवा 


“ 
अक्षाभ 


९ रस्ता ). ३ न अनुसरलेला किं० न अवलंब्रिल्ला ; 
न शिकलेला ( मार्ग, प्रकार, युक्ति, शास्र, कला. 
पद्धति, ० ). 

अक्षांभ [ स॑० अ( नाहो )-'क्षोभ (हालणें) 
ज्याला ] वि० फार खोल (पाणी). &-नरक पु० ' 
एका नरकाचें नांव. 

अक्षाभ्य [ सं० अ (नाहो) --क्षोभ्य ( चेतावतां 
येईल असा ) ] वि० न चेतवितां येईल असा; 
अक्षव्ध; अत्यंत शांत (स्वभाव, दात्त, पाणी, ३०). 

अक्षेत्र [सं० अ(नाहा किं ० वाईट) --क्षेत्र(शहत) ] 


आइसा 


णारें ( इंचर, किं० सत्याचें ज्ञान ). -घन न० 
वयांत न आलेल्या किं० वेड्या माणसाची तपात्त. 
“पटल न० अज्ञानरूपी पडदा, मायारूपी पडदा 
(जा ब्रह्मशानाच्या आड येतो). -प्राणी पु० गाय, 
म्हस, धोंडा, ३० पशु; सुर्के जनावर. -भररें, 
झुरळ न ०आपण ब्रह्मच आहों ह्या संवधाचे अज्ञान. 

अज्ञानी [ सं० अश्ञान--म० ईं ( प्रत्यय ) ] 
वि० अडाणी; आशिक्षित; गेरमाहतगार . 

अज्ञेय [ सं० अ ( नाहो )-ज्ञेय ( जाणण्या- 


: जोगे) ] वि० जें जाणतां येत नाहो असें; जें 


न० १ वाइट जमीन. २ वाइट शाष्य [कि० विधार्थी, 


अक्षोट, अऱ्तोड [ सं० ] पु० अक्रोड. 


अक्षाहिणी [ सै० अक्ष ( रथ ) --आहिनी | 


९ धारण करणारी ) ] स्त्री ० पूर्ण सेना म्ह०८२१८७० 
रथ, तितकेच हत्ती, ६५६१० घोडे, आणि 
१०९२५० पायदळ, 


अज्ञ [ स॑० अ ( नाहीं )--ज्ञ ( जाणणारा; | 


शारजजाणणें )? वि० १ न जाणणारा; अडाणी; 
आशेक्षित. २ गेरमांहितगार. ३ [नेजींव, अचेतन. 
पु० जीवात्मा. 

अज्ञात [ सं० अ ( नाहो )--ज्ञात ( मार्हात 
असलेला; कज्ञान्जाणणें ) ] वि० १ अप्रसिद्ध, २ 


नाहो असा. &-पातक, -पाप न० अज्ञानाने 
केलेलें किं० घडलेले पातक. -पूर्व वि० १ पूर्वी 
ठाऊक नसलेले; पूर्वी न॒ अनुभावेलेलें, न पाहिलेले, 
न ऐकिलेलें, ३०. -योवना स्थो० कामोत्पात्तद्वारा 
आपल्या अंगो तारुण्य आलें असा अनुभव जिला 
नाहो अशा अवस्थेतील नायिका. -वाल पु० 
आपण अमुक स्थळों राहातो. असं लोकांस न कळं 
देतां जो वास तो; उ० पांडव एक वर्ष अज्ञातवा- 
सांत होते. 

अज्ञान [ स॑ं०अ (न.हो)5ज्ञान ( ज्ञा 
जाणणे ) ] न० ६ शान नसण्याची स्यात; 
ज्ञानाचा अभाव; माहिती नसणे. २ ( वेदान्त ) 
अविद्या, माया. वि० १ अडाणी; आशािक्षित; मूख . 
२ वयांत न आलेला ( मुलगा किं० मुलगी ). 
चर्या स्री० अज्ञातवात.-तः क्रि» वि० 
अज्ञानानें किं० अज्ञानामुळे. -तिमिरच्छेदक वि० 
अज्ञानरू्पी काळोखाचा नाश करणारा कि० कर- 


ज्ञानाचा विषय होऊं शकत नाहो अले; अगम्य 


-<<--४५--/:--- 


आ. 


[ टीप-जे शब्द आ ह्या अक्षराखालीं सांपड- 
णार नाहोत ते अ ह्या अक्षराखालो पहावे ] 

आ मराठा वणंप्रालेतील दुसरा स्वर. 

आ ह्या उपसर्गांचे पुढील अर्थ होतात. (१ ) 
कमीपणा; ओष्णन्चकेचित्‌ उष्ण; ( २ ) विस्तार; 
आस्तरणऱत्सर्व भागावरचें आच्छादन; (२) 


माहीत नसलेला. ३ ज्याची आपणाला माहिती . पासून; आजन्मच्च्जन्मापासून; (४ ) पर्यंत; 


आमरणन्मरेतोंपर्यंत. (५ ) उलटपणा; गमन 
जाणें, आगमनऱ्न्येणें. 

आ पु० पसरलेले किं० उघडलेले तोंड; उ० 
आ कर म्हणजे तुझी पडजीभ पाहातां येईल. &8आ 
करणें किं० आ वासणें तोंड उघडणें ( आश्चयांनें, 
भोतीनें,₹० ). आ करून बसणें उत्सुकतेनें मार्ग- 
प्रताक्षा करून असणे, 

आइकणें स० क्रि० ऐकणें. (कावितेंतील ल्प). 

आइकी वि० ऐकिलेलें; कानावर आलेलें 


। (फारसें विश्वतनीय नव्हे असें). (कवितेंतील रूप). 


आडी स्त्री० ( कवितेत ) १ उत्कट इच्छा 
२ सामर्थ्य. क 

आहती स्त्री? १ सामसय्री, २ ऐट, डोल, ३ 
तयारी. ४ विस्तार . 

आईतें वि० १ सहज; तयार, २ स्वत:सिद्ध, 
न० स्वयंपाकाचे साहिःर्‍य. 

आहा, भाइसी स्त्री० ल्झमी. 


आई र 

आइ. 
आई स्त्री> 2 माता. २ वष्ठुमानपूवंक, स्त्रॉ- 
संत्रंचानें बोजाववाचा ठाब्द, ' श्राडं ' डाब्दांतील 
“८ आ? कधी कथा मागल्या शब्दांत ठप हाता; 


> धग 0. आ... 
क्रल्गाट, ४०. 


उ० विठाडं २>आडुर्चे दृथ्ध किंवा 
गाईचे दव मूलांना हा दोन्दी सारण्याच पृष्ट 
कारक आणि अपायरदहिन असतात. आईडंजीच्या 
जिवावर वाइंजा उदार दुलसाचा बग्ते कालाला 
तरा देऊन श्रय मिळव पाहणारा, आड जवे 
घाळींना आणि बाप भीक मार्ग देईना दाढा 
कडून पंचाइत; दोन्ढी उपाय निष्कळ; काणर्‍्याही 
रोतींनं इष्ट हेतु सफल हाण्याचा आद्या नाहा. 
&$आडइंपोरका वि० ज्याला आई नाही असा. 
आईवाडइ स्त्री आईप्रमाणे प्रमळ. आयाबाया 
स्था? अ० वब० 2? पोक्त किं० वृद्ध स्त्रिया. 
२ सामान्यतः सर्व स्त्रिवा. आरईमाई करणें 
आर्जबें करणे, विनविणे, आर्डमार्ड उद्धरणें आई- 
वरून शिव्या देगे. आईंमाड स्त्री> कोर्णाही 
फ़रेक्त स्त्री. आईबाप पु० अ० व०, आईबाप 
न० अ० व० आड आणि वाप. एकाद्याला 
आईवापावरून पावणें किं० एकाद्याचे आईं- 
बास उद्धरणें त्याला त्यांच्या आट्वापांवरून 
शिव्या देणे. 

आईक वि० ऐकीव ( जुन्या कवितेंत ). 

आडईंन [ फा० आईन ] स्त्री> 2 सभ्य वर्तन; 
सभ्य चाल्रीत; इभ्रत. २ दिमाखदारी. &आई- 
नीला मरे तो खडवडीला झुले कोरडे दिमाख 
करतो तो ध्ुद्र लाभासाठां नाच द्रत्ति दाखावतो. 

आईज स्त्री> भाताची रोपे दुसऱ्या ठिकाणीं 
लावणें. 

आउट स्त्री ० साडे तीन पट; उ० पांचाची आउट 
माडेसतरा . आउटकी स्त्री एकपासून रांभरांपर्यंत 
जे क्रमांक त्यांच्या साढेतीन पर्टाचें कोष्टक ,-जें 
उजळणीचा भाग म्हणून मुलांना शिकवितात 
आउट घटकांचे राज्य न० क्षणभंगुर वेभव. 

आउट्व, आऊख [स० आयुष्य] न० आयुष्य. 
छआडउक्षवानू, आउक्षवंत वि० दीर्घायुपी 

आउत [स॑ं० आयुध ] न० ? हत्यार: कोण- 
त्याही कामाचे साधन. २ शेतकीच्या उपयोगाची 
हत्यारे, साधनें; इ० नांगर, कुळव, पाभार, ३० 
२ सोनार, लोहार, साळी , कुंभार , इत्यादि कारा- 


, कापण्याचा कोयता. 


आकणं 


"ांगणारो एयार॑ किं० 
शया महारांना 


गिरांचॉ त्यांच्या थैथाळा 
साधनें. ४ खूप, टोपली, 
केल चिलव्याचे पदाथ ते प्रयेक, '« माजाची पोय 
इ४आउतकाठी स्त्री» शत- 
कीच्या कामाचा ढर्‍यारे समुच्याने. आउतपट्टी 
स्त्री > डातांत चाळांविळेल्या नांगरावर बसविलेली 
आउतबेंदा स्त्रा> शेतांत चाल्णाऱ्या 
नांगरांवर पटी वसवावया ची पद्धाते. आउतभरणा 
पु० 2 डोतकराी लांबा २ शेतकी ची 
हर्‍्यारे समचयान. 

आउत्या [ सं? आयुव -म० या ( प्रयय ) ] 
पु० 2 शोतांत काल करणारा, २ दोतांत काम 


रावळ, 


त्या 
पट्टा. 


संमुचचयानं, 


करावयाच्या वयाचा मुलगा, 


आऊ स्त्री० स्त्री किं० वृद्ध स्त्री. २ जयांच्या 
नांवाला बद्ठुमानानें जोडावयाचा शब्द; उ०क्रिप्णाऊ- 

आकटी, आगटी [ सं० आजे ] खी० ९ 
गकावयासाठो केलेल्या लाकडे, गोवऱ्या, गवत, 
वाळलेली पार्ने, ० चा पेटाविळेला ढीग. २ रोका? 
बयासाठा याजावयाची ठोगडी 

आकंठ [ सं० आ ( पर्यंत ) - कंठ ( गळा ) ] 
क्रि वि० कंठापर्यंत. &आ द्वि 
कंठाच्या मयदिपर्यंत; कंठ!पर्यंत 

आकंठणे स० क्रिठ पाठलाग करून गांठ्णे 

आकडी स्त्री ० वाजंच्यांची संबळ वाजवावयाची 
वाशिष्ट आकाराची काठा किं ० छडी. 

आकण न० जोंधळा, वाजरी, इ० चीं एकदा 
झोडपून काढलेला [कि मळलेली कणसें. | धान्या 
तील खडा किं० माती !. 

आकण कडवे, आंकण कडवें न० १ 
तील पालुपद. २ तीच विनंती पुन्हा पुन्हा कर्णे 
२ ए्कायाच्या भाषणांत वारंवार येणारा शब्द. 

आकर [ सॅ० ] पु० १ साठा. २ खाण- 
एकादी वस्तु वेपुल्यानें जेथे असते किं० आढळ 
तें ठिकाण; रत्नाकर म्ह० समुद्र ( त्यांत 
रत्ने असतात म्हणून ). &आकरग्रंथ पु० 
मोठा भरंथ. आकरज्ञान न० खाणांची माहिती 

आकरसणें [सं आ--कृप्‌ ( ओढणें )] अ” 
क्र० अखूड होणें; आकुंचित होणें 

आंकरा[सं०अकुर]स्त्री०ाडाची कोंवळी फांदी 

आकर्ण-[ सं० आ ( पर्यंत )--कर्ण ( कान) ] 


आकणेणें 


पक्रे० वि० कानापर्यंत. उ० त्यानें आकण दोरी 
ओडटून वाण सोडला. &आकर्णनेत्र वि ज्याचे 


१२३ 


डोळे कानापर्यंत आहेत तो म्ह० विशाल नेलांचा. । 


आकर्णवरी क्रि वि० कानापर्यंत.  [ ऐकणें 

आकर्णणें [ स॑ं० आकर्णनर<ऐेकणे ) स० क्रि० 

आळर्णन [सं० आकर्णन-ऐकणें] न० ऐकणें 

आकर्णित [सं०५आकरणन?पहा] वि० ऐकलेले 

आकपंक्र [ सं०आ--कृप ( ओढणें ) ] वि०१ 
ओढणारा . २ मोहक , चित्तवेधक . 

आकर्पण [सखं० आकर्षक ' पहा ] न० १ 
ओढणें, खैचणें. २ आकंचित होणें. 

आकार्षित [ सं? आ--छृषऱओढणें ] वि० 
ओढल्ेला; खेचलेला . 

आकलणें [ सै० आ--कल ( गोळा करणें ) ] 
स०क्रि० बांधणें, आवळगें. २ समजणे, जाणणें, 
अहण करणें. 

आकलन [ सं० * आकल्णें ? पहा ] न० १ 
बंधन; बांधणें. २ एकाद्या विषयाचें शान किं० ग्रहण . 

आकालेत [ सं० “ आकलणें ? पहा] वि० १ 
बांधलेला, जखडलेला. २ जाणलेला. २ आटोफ्र्यांत 
आलेला. 

आकल्प [ सं० आ ( पर्यंत ) --कल्प ( त्रह्म- 
द्वेवाचा दिवस ) ] क्रि० वि० ९ ब्रह्मदेवाचा दिवस 
संपेपर्यंत, ल्लेचाळीस कोटी वीस लक्ष वर्षे म्ह० बह्म- 
देवाचा एक दिवस. २ जगाच्या अंतापर्येत. 

आकस्मिक [ स॑० “अकस्मात्‌? यापासून ववेशे- 
घण ] वि० अवचित घडून आलेलें; पूर्वीची सूचना 
नसलेले. व 
आकळणें [सं० आकलन ? पहा | स ०क्रि० 
१ बांवणें, आवळणे, जखडणें. २ जाणणें; समजन 
घेणे; ज्ञानाचा विषय करणें. ३ आटोक्यात ठेवणे, 
[नियंत्रित करणें. 

आका, आकाबाई''अक्का??,““अक्काबाई?? पहा . 

आकांत पु० १ गोंधळ, कहोळ, २ तीत्न किं० 
असह्य उपद्रव. 

आकार [सं०] पु० १ आक्ात, ख्परेषा, अरा- 
खडा. २ देखावा, स्वरूप. २ चेहरा. ४ चेहेऱ्याव- 
रील विकार; अंतर्गत विचारांमुळें चेहेऱ्यावर आलेली 
मुद्रा. ५ अभिप्राय. ६ (सांख्य ) ऐक्य; ऐक़र्यझ्ञान. 
९७ एकाद्या माणसासंबंधानें किं० पदार्थांसंबंधानें मना- 


| 


आकारा 


। वर झालेला ग्रह. ८ एकाद्या कामाची, खर्चाची, 


इ० संवंधाची अटकळ, अदमास, कि० सुमार. 
९ संभव. १० पद्धाते, शेली . &आकार दाखविणे 
देखावा दाखविणे, ढोंग करणें, वहाणा कर्णे. 
आकारास येणें ९ समाप्त होण्याच्या पंथास लागणें. 
२ पुढच्या स्वरूपाची अटकळ वांधतां येईल अशा 
स्थितोंत येणे. आकारबंद पु० जमाखचोच्या 
अजमासाचे आंकडे ज्यांत दाखल केले आहेत असा 
कागद किं० असें पत्रक. आकारमान न०२१ आकार; 
रूपरेषा. २ पदार्थाच्या मोठेंपणाचें पारेमाण.आकार- 
आुद्ध वि० प्रमाणवद्ध आकार. आकारश्याद्दे स्री ० 
प्रमाणांत अवयव किं० भाग असणे. आकारगोपन . 
न० मनांतील विचार वाहेर पडूं न देणे. आकारजमा 
स्री ० अंदार्जावसूल (याच्या उलट ““वसूली जमा? ग. 

भाकारण [ सं० ] न० आमंत्रण, बोलावणे. 

आकारणी [ आकार करणें ] स््री० १ अंदाज, 
२ गणती, हिशेव . 

आकारणें [ सं आकार ] स०क्रे० १ बोला- 
वणें. २ हिशेब करणें. २ हिशेबांत दाखल करणें. 
४ अजभास किं० अटकळ करणें. 

आकारणे [ सं० “ आकार ? पासून ] अ० 
क्रि रंगारूपात येणें; उ० हें घर, हा मांडव, हें 
चित्र, आतां आकारत चाललें आहे; उ० ह्या 
मुलाचें अक्षर आतां बरेंच आकारत चाललें आहे. 

आकालिक [ सं० ““ अकाल ?' पासून विशे- 
घण ] वि०१ अप्रासंगिक; अकाला किं० भल्त्याच 
वेळीं आलेला , झालेला , केलेला, इ०. २ क्षाणिक. 
३ निमित्त कालापासून दुसऱ्या दिवशी त्या वेळेपर्यंत 
असणारा . 

आकाशा [ सं० ] मराठोंत न०, संस्कृतांत 
न०, पु० १ आभाळ. २ पंचमहाभूतांपैकी एक. २ 
पोकळ जागा. २ उघडा प्रदेश, मैदान. &एका- 
द्याळा आकाशपाताळ एक होणें तो गर्वाने फुगून 
जाणे. आकाशपाताळ एक होणें आति जोराचा 
पाऊस पडत असणें. आकाशपाताळ एक कर्णे 
१ क्षोभ किं कलोळ करणें; मोठमोठ्यानें ओरडून 
एकाद्याला शगें भरणें. २ भुकेने व्याकूळ होऊन 
अतोनात रडणे ( मुलासंवंधानें ). आकाशाला घेरा 
घालणें प्रचंड पराक्रम किं० आवाढव्य काम करणें; 
अदाक्‍य म्हणून समजलेले काम अंगावर घेऊन तें पार 


आकांश्षणीय 


पाणे. आकाशाला किं० आभाळाला गवसणा 
घालणे अठाज्य गोष्ट ॥१० आपल्या ठाचीचच्या वाटे- 
रची गोष्ट करावयाला सजणे. आकाशाची चोघडी 
करणें फार मोठं आणि जिकीरीचे काम करप. 
एकाद्याला आकाश विं८ आसमान टेंगरणे होणें 
तो गवांने फुगून जाणें. आकाशा फाटले त्याला 
ठिगळ कोण मारू शकेल ? इंश्वरी श्लाभा रचे निवा- 
रण कोणालाही करवत नाही. आकाशाकक्षा स्त्री 
क्षितिजे, आकाठदागंगा, आकाठानदी स्त्री 2 
स्वर्गातील गंगा, २ आकाझांनील ताऱ्यांचा पट्टा ,- 
ज्यांत असंग्व्य तारे जवळ जबळ असून नंदीच्या 
प्रवाहासारणख्या देख्यावा दिसता तो. आकाशाचा 
घाड किं० कुऱ्हाड स्त्री» देवी आपान. आकाशा- 
दिवा, आकाठहा दप पु० 2 आशिनी पौर्णिमे- 
पासून कार्तिकी पॉ्णिमपर्यंत उंच काठीला किं० 
झाडाला जो दिवा अडकावतात तो. २ अंबेरांत चाल- 
णाऱ्या जमीनीवर्‌च्या प्रवाद्यांना किं८ समुद्रांतील 
गल्वतांना वाट दाखविण्यासाठी ,उंचावर लॉवत 
सोडलेला दिवा. आकाड्रानगर, 
न० आकाशांतील (कल्पित) नगर, गंधर्वोर्चे नगर. 
आकाठशापाणी न८ ताडी, मार्डी, इ० मादक 
द्रव्ये,-जीं ताड, माड, वगैरे उंच झाडापासून , 


काढतात. आकाशध्रांभापण न०८ कि० आकाषटा- 


वाणी स्त्री नाटकांत रंगभूमीवर न दिसणाऱ्या 
पात्रांच्या तोंडीं घातलेले शब्द. आकाड॥ारंडप पु 


आकाळ्यरूपी मांडव. आकादा मरानि पु० उंट (विनो- । 


दांत ). आकाठहायान न० विमान. 
आकांक्षणीय, आकांक्ष्य वि [ सं० आ-- 
कांक्ष ( इच्छिणें ) ] वि ० इष्ट; अपेध्ष्य . 
आकांक्षा [ सं० आ--कांक्ष ( इच्छिणें ) ] 
स्त्री 2 इच्छा. २ अपेक्षा. ३ तपास, शांध. ४ 
मागणी, ५ ( व्या० ) अथांकरतां बाहेरच्या 
शब्दाची जरूरी, ६ जरूरी, उणीव (दृष्ट कार्यात). 
७ रका. &आकांक्षापूरण न० ? (व्या०) वाक्यांत 
ज्याची जरूरी आहे असा दाब्द योग्य स्थळीं घालणें. 
२ जरूटीच्या वस्तु मिळावणें किंवा मिळवून देणें. 
आकांक्षित [ सं० “ आकांक्षा ' पहा ] वि० 
२ इच्छिलेले. २ जरूर असलेलें. 
आकोर्ण [ सं. ] आ ( इतस्ततः )--कीर्ण 
९ पसरलेले; कु-धसरणें ) वि० १ गजबजलेले. २ 


गंधर्वेनगर . 


आक्रांत 


माणसांनो किं० पदार्थानो गच्च भरलेळे. उ० 
आका मेघांनो आकीर्ण हॉल. 

आर्कुचन [सं० आ >कुंथ (वाकणे, मरणे) ] 
न? 2 संकोचणं; अवडणे; थोटफ्या जागेला व्याप- 
णारा होणे किं८ करणे. २ वाकणे. ३ मरगळणे, 
पिळणे, ४ जमा करणें. ५ संक्षिप्त करणे. ६ 
पैन्याच्या हालचालीचा एक प्रकार, 

आकुंचित [ सं० ' आकुंचन ' पहा ] वि० 
» अग्वटेला. २ वाकलेला , पिळळेला. ३ संक्षिप्त 
कळला. ४ चिवट, ५ गोळा केलेला, 

आकुल ( स” | वि० पूर्ण, व्याप. २ 
विकळ, ३ गोधळळला. ४ खु, ५ गुंतलेल 


( केट, दाग, १७. ). 


आकालित [ सं० ) वि० ' भ्ाकुल ' पहा. 

आकूत [ सं? आ--कर( ऑरटणें ) ] न० ९ 
हेतु, आभप्राय, २ मनोविकार, > इच्छा. 

आक़ाति [ सं? आ--क्र (करण) ] स्त्रा 
2 आकार, रूप. २ चेहरा. ह 

आक्रृष्ट [ स० आ--कृप ( ओढगें, खेचणे ) र्‍] 
वि० १ ओढलळला, खचळला. २ एकाया बिपयाकड 
ज्याचें मन वबल आहे असा. 

आंकोल न०८ सोळलली चिव. ह 

आक्रेदणें [सं० आ--क्रंद_ (रडणे, ओरडणे) 1 
अ० क्रि० २ रडणे. २ ओरडणें, आरडणे. २ 
आरडा ओरडा करणें. 

आक्रंदून [ सं० ' आक्रंदणें ' पहा 1? र 
मोठ्याने ओरडणे, २ विलाप करणें. 

आक्रम [ सं० आ--क्रम. ( चालणें ) ] उ” 
2 जवळ जाणें किं० येणें. २ हला. ३ धरणें, पक 
ढणें, कत्रज्यांत घेणें. ४ मिळाविणें. ५ चढाई करणे? 
वरचढ होणें. ६ वर जाणें, चढणें. ७ व्याप * 
६$आक्रमशाक्ते स्त्री० आवांका , सामर्थ्य - 

आक्रमण न० ' आक्रम ? पहा. त 

आक्रमणें [सं० “ आक्रम ? पहा ] स० क्रि” 
१ ओलांडणे. २ हला करून घेणें. 

आक्रसणें [ स॑ं० आ--छृप ( खेचणें ) ] अ? 
क्रि> अखूड होणें; आटणें ( कापड इ० ). 

आक्रांत [ सं० आ--क्रांत ( ओलांडलेला; 
क्रम्‌ऱच्चालणे ) ] वि० १२ ओलांडलेला. २ तुड” 
विलेला. ३ कत्रज्यांत घेतलेहा. ४ जिकिलेला ५ 


आक्रांत 


व्याप्त. ६ व्याकुल किं० विव्हळ झालेला; ३० 


मोहाक्रांत , लोभाक्रांत , चिंताक्रांत, ४०. &पादा- । 
[ रढणें; विलाप, 

| >> सती - अक. ह ७3 । > 
। इ० जे हिंदुंचे वारा महिने त्यांतील चवथा; ज्वष्ठा- 


क्रांत वि० जिंकून घेतलेला. 

आक्रांत [ सं० आ-ऱ्क्रंद ( रढणें ) ] पु० 

आक्रांतणें [ सं आ-क्रम (चालणे ) ] 
आ० फ्रि व्याकुल होणें; उ० तें मूल भुकेने 
आक्रांतल आह. 

आक्रोश [ सं० आ--क्रश ( ओरडणे) ] पु० 
१ मोठमोठ्याने रडगें, ओरडणे, हाका मारणें. २ 
आरडन कलकलाट करणें. 

आकसाबोकशीं क्रि वि० मोठमोठे आणि 
लांबलचक सूर काहून रडणें किं० विलाप करणें. 

आंख [ स॑ं० अंक ] पु० अंक, अंकडा. 


आंख [ सॅ० आश्चिच्डोळा ] पु० डोळा आणि |, 
। त्याचा वाप ह्यांना पाटोत घालून पाठविलेला नज- 


कान यांचे मधील प्रदेश किंवा .अंतर; कानशील. 

आंख [ सं० अक्षन्गाडीचा कणा ] पु० 
गाडीची दोन चाके ज्या लोखंडी पहारे भावतो 
फिरतात ती; चाकाचा कणा. 

आंखटणें, आंखुटणें अ० क्रि० खिळवाला , 
लाकडाच्या धसाला, किं० दुसऱ्या कोणत्याही 
अणीदार पदार्थीला चिरगूट अडकून फाटणे. 

आखडणे [ म? अखूड होणें ] अ० क्रि० 
१ अखूड होणें, अक्रतणें. २ कमी होणें. ३ वंद 
पडणें. स० क्रि» ९ अखूड करणें. २ आवरणे. २ 
समाप्तीच्या पंथास आणणें. &आखडतां हात 
हातां घेतलेळें काम बंद करणें, किं० कमी 
किं० कमी नेटानें चालविणे. आखडत्या हातानें 
कमी औदार्यानें; कमी जोरानें किं० उत्साहाने; कमी 
प्रमाणांत. आखडतां हात घेणें कमी करणें किं० 
कमी प्रभाणांत करणें. हात आखडता घेणें अर्थ 
वरच्याच तारखा. 

आखंडल [ सं० ] पु० इंदर. 

आंखणी, आंखणें “ अ मध्यें पहा. 

आखंदुळणें [स० आंदोलन] स० क्रि चुली- 

वर. भांड्यांत शिनत लावलेल्या पदाथीच्या सर्व 

-त सारखी उष्णता मिळावी म्हणून तें भांडे 
चळून दोन्ही हातांत घेऊन त्या भांड्याला 


: अखरी ? पहा. 


जोरानें, 


| 


१३५ 


, ल्य़ाच्या प्रथमवषी वधूनें पाहूं नयत , 


। 


आखु 


तमाय माहा याच 


आंखा पु० नारळ वगैरे भर[वयासाठो सुंभाच्या 
दोरीचें जे जाळें करतात तें. 


आखाड [ सं० आपाड ] पु० चैत्र, वैशाख , 


च्य़ा पुढचा आणि श्रावणाच्या मागचा महिना .४४- 
-झढ स्त्री आषाढ महिन्यांत पडणाऱ्या पावलाच्या 
पुष्वाळ वेळ टिकणाऱ्या ज्या सरी त्यांतील प्रत्येक. 
-पागाळी स्त्रो> घराच्या छपराच्या कौलांवरून 
पावसाचें पाणी जे खालो पडतें त्याच्या धारांना 
पागाळया म्हणतात. आषाढ महिन्यांतील ज्या पा- 
गोळ्या र्‍या आपा (-खा-)ड पागाळ्या . ह्या पागोळ्या 

येत, पाहिल्या तर 
तें सासूला अनिष्ट होतें अशी समजूत आहे. आखाड- 
पाटी स्त्री ल्ञाच्या पहिल्या वर्षी जांवई आणि 


राणा, -खाऊ, खेळणी, थो तरजोडे, पागोटों. ३०. 
आखाडभूति,आपाडभू[ति पु०१ प्राचीन काळचा 
ह्या नांवाचा एक लफेगा माणूत. २ ल्फंगेगिरी. ३ 
छोटा सोंवळेपणा. आखाडतासरा उु० नसता 
आधिकार किं० आधव्याचा अधिकार गाजवूं पाहा- 
णारा पुरुष; अशा स्वाभावाच्या ल्रीस आखाडसासू 
म्हणतात. आमचे “ मराठी भाषेचे वात्प्रचार , 
म्हणी, इ० ?? हें पुस्तक पहा. 

आखाडा पु० ९ छुस्तीची जागा. २ कांहीं 
विशिष्ट कायीसाठी एके ठिकाणा जमणारी मंडळी , 
किं० त्याचें एकत्र जमावयाचें ठिकाण. २ चव्हाठा, 
अडा. &आखाड्यांत उतरणें वादाला सिड होणें. 

आखाडी [ सं० आषाढ ] वि० आषाढाच्या 
महिन्यांताल; आपाढाच्या महिन्यासंवंथाचा . स््री० 
१ आषाढ महिन्यांतील पौर्णिमा, २ आषाढांतील 


“:>>__7: 


आशख्षाढी स्त्री० १ 
यंदा आमच्या विहिरीत वैशाखांतच आखाडी पडली, 

आखात [| सं० खनूर्न्खोदणें ] न० उपसागर. 

आखान [ सं० खन्‌ँखोदणें ] पु० खण- 
ण्याचें हत्यार; कुदळ. 

आंखी स्त्री झाडावरचे आंबे वगैरे तोडावया- 
साठो टोकाला जाळें असलेली लांव काठी. 

आखु [सं०] एु० उंदीर. &-कणी , -पणी 
स्त्री० प्क वनस्पाते जिचे पान उंदरा'च्या काना- 


आस्त्रडणें 
सारखें असतें. -पत्न ,-रथ पु० गणपाते, -ज्यायं 
बाहन उंदीर असता. -भुज पु० मांजर. 
आरस्वुडणे [म ० अखूड होणे) अ० क्र० अग्वृट 
होणे, २ ( पाऊस ) थांबणे, 
अस्त्डवण [ म० असूड ] न० पाय रहाटाची 
माळ लांब झाली असतां तिचा कांडा भाग दुमडून 
बांधून ठेवण्याची ल्हानशी दोरी. 
_ आखुडवत ( म? अग्वूडल- सै० प्न | न० 
केळ, चवई, इना कोक्याचे अगोदर नं लडानसें 
पान येतें ते. [ हून कमा लांब. 
आखूड वि० तोकडा; विवक्षित किं ०्इष्ट लांवा- 
आस्ते [ हिं आखा ] न०८ कंठाळ, पाल, 
पडक्णी , गोणी , इ०चे एक अर्धुक, २ तेल, तूप, ४० 
भरावयाचा किं० साठवावयाचा कातड्याचा बुधला. 
आखेट [ सं० ] पु० 2 शिकार. २ भीति. 
आखेटक [ सखँ० ] पु० पारधी, न० शिकार. 
आख्यिटिक[ख०]पु०९ पारधी, २ दाकारा कुला. 
आखेर, आखेरी अ मध्ये पदा. 
आखोट [ सं० ] पु० अक्तोड. 
आख्या [सं० आ--व्या ( सांगण )] स्त्री० ? 
प्रसिद्धि ( चांगली किं० वाइट ); चांगला ( किं० 
वाईट ) ल्लौकिक. २ वाजारगप्पा; विदप विश्वस- 
नीय नव्हे अद्टी वातमी . ३ नांव; टोपगनांव . 
आख्यात [ सं० आ--ख्यात ( सांगितलेल, 
वर्णिलेले )] वि० १ चारचैौघांच्या तोंडो असलेले, 
२ सांगितलेले. न० २ क्रियापद. २ मंतरलेल्या दुंदु 
भीच्या श्वर्नांवरून मुहुर्त सांगणे, 
आख्याति [सं०आ--ख्या ( सांगणें ) ] स्था० 
2 सांगणें, २ कीति, ३ नांव, 
आख्यान [सं०आ--ख्या ( सांगणें ) न०] १ 
सांगणें. २ जुन्या किं० प्राचीन वृत्तान्नाचें निवदन. 
३ गोष्ट , दंतकथा . ४ भारतादि इतिहास. ५ चाररत्र. 
आख्यायिका [सं०आ--ख्या ( सांगणें )स्त्री ० 
१ गोष्ट, कथा. .२ गोष्टी सांगणारा गद्ययंथ, २ 
गग्रंथांत सांगितलेली गोष्ट, 
आरग [| सं०आगसू अपराध ] न० अपराध. 
आग [ स० अंग ] न० अंग पहा .आंगलट 
स्थ्ची अंगाचा वांधा किं० गालांची ठेवण. 
अशा [ संन्आश्नि-विस्तव ] स्त्री० १ विस्तव. 
२ वस्तवाचा भडका , ३ दाह. ४ तछखपणा , तापट- 


> 


-2 
न 


द आगत 


पणा , तडफदारपणा . &एकाद्यावर आग पाखढणें 
2 त्याच्यावर ट्राव्यांचा वर्षाव करणे, २ त्याला! 
कठोरपणानें रागे भरणे, ३ र्‍या निदा करणे, 
आग लावणें कळलागत उयास्थित करणे . आग रिघण 
पती'च्या प्रेतावरोबर त्याच्या स्मीने स्वताला जाळून 
वणे, एकाद्या पदाथीळा आग लागणे ता. फार 
नंहाग कि० दुर्मिळ दोणे, एकाद्या वरतूची आग 


| बरसणें ता वस्तु आंत प्रसाणांन होणे; त्या वस्तूच 


वैपुल्य आतिरेकास पोचणे: ३० पावसाची आग 
वरसली ! आगीत उडी टाकगे ॥क० वेणें मूख- 
पगाचें धाडली कृत्य करणें. आर्मीत तेल ओतणे 
एकाथाचा क्रोध वाढेल अर्से छृत्य करणे किं० राव्द 
बोल्णे, आगीवांचून भूर निघत नाहीं मू्ांत 
कांडी पाप [किं अपराध असल्यादावाय बोभाटा 
होत नाहीं. काणी आग व्हावे, कोणी पाणी 


: व्हावे समाजांत कोणी कजाग माणसें असला पाहि- 


््नननननूनननंववनननन:-:२२२>>२>रट-नट्ट्ब््ल्ल्ब्ब्ल््ल्न्बद 


जत आणि कोणी भांडणे विझविणारा माणसे असला 
पाहिंजत ( म्हणजे गंभत होते ). आगीवांचुन कढ 
नाहीं आणि मायेवांचून स्ढ नाहीं उगतारावाय 
पाण्याला कढ येत नाहो आगि खऱ्या प्रेमावां चन 
मनृप्याला रडे येत नाहीं. आगजाळ्या विभ 
तछय्य , तापट, कजाग, किं ० खोडकर माणूस 1० 
कृत्य. आगघाढ स्त्री० ९ अगीचा अनर्थ. २ जुलमी 

राजा. ३ उपद्रवकारक मूल. ४ छळणारा माणूत 


आगपाणी न० २ नेटिक आसीड. २ मध, दारू. 
आगबोट स्त्री वाफेच्या शक्तीने चालणार 


गल्वत. आगलाव्या पु० भांडणे चेताविणारा . 

आगटी , आगटे स्त्री5 न० 2 शोकावयासाठा 
पेटाविलेलीं लाकडे, कोळसे, गवत, इ०. २ दोकाव” 
याची शेगडी. ३ सोनाराची शेगडी. &सखोनाराचे 
पाहाणें आगटींत सोनार सोन्याचे कण शोधा” 
वयासाठी आगटोंत सूक्ष्म नजर टाकीत असता: 
लाभासाठां मनष्य लोकांना क्षुलक वाटणाऱ्या गोष्टीं- 
कडे लक्ष्य पुरवीत असतो, आगटी पेटविणें कढा- 
गत चेतविणें. 

आंगठ! ,आंगठीं ,आंगठेदाम इ०“अ मध्यें पहा. 

आगत [ सं० आगतनआलेला; आ-गर्स. 
( जाणें ) ] वि आलेला; येऊन पोचलेला 
&&आगतस्वागत न० आलेल्या पाहुण्याचे स्वागत 
करणें;आपल्याकडे आलेल्या माणता'च सत्कार करणें. 


आगंतुक 


आगंतुक [ सं० आगंतुकयाहुणा ] वि० २ 
आलेला, २ वाट चुकलेला. २ वाहेरचा. ४ आक- 
स्मिक , यट्च्छागत. पु० 2 पाहुणा, २ अगांतुक. 
२ यंथांत घुसडून दिलेला पाठ. &आगंतुक लाभ 
पु० १ अनपेक्षित किं० अटकळात नसलेला फायदा. 
२ ठराविक मिळकतीच्या व्यातिरिक्त मिळकत. 
आगंतुक व्रण पु० केवळ त्वचेवर झालेला फोड. 

आगप क्रि० वि० २ आगाऊ, ठरलेल्या सम- 
याच्या अगोदरचा. २ हळवें धान्य इ०. 
आगम [ खं० आगम ( जाणें) ] पु० ९ 
येणें. २ प्राप्ति, लाभ, मिळणे. २ उत्पात. ४ 
प्रवाह . ५ दस्तटेवज. ६ उत्पन्न, मिळकत . ७ विधा. 
टु तात्विक शान. ९ शास्त्र. १० वेद. १९ मार्ग, 
येण्याचा रस्ता. १२ नर्दाचें मुख. १२ फळ, परि- 
णाम. १४ प्रारंभ. १५(व्य़ा०)शव्दांत नवीन येणारा 
वर्ग. &आगमानिर्गम पु० ९ येणें आणि जाणें. 
र प्रारंभ आणी समाप्ति. २ सर्व किं० समय्र काम 
किं० व्यवहार. आगमरहित ज्याला दस्तऐवज किं ० 
हक्क स्थापित करणारा लेख नाहो असा. आगम- 
संपादक पु० एकाद्या जमीनीचा किं० घराचा 
हक्क प्रथम ज्याणें संपादिला तो. आगसमसापेक्ष 
वि० हक्क स्थापित करणारा दस्तऐवज जिच्या 
संबंधानें नाहो अशी ( जमीन, वार्डी, ३० ). 
आगमानिरपेक्ष वि» जी जमीन शांभर वें 
कवज्यांत असल्याकारणानें जिच्यावर हकक शावीत 
करण्यासाठीं कोणत्याही प्रकारच्या दस्तऐवजाची , 
खरेद्षा पत्नकाची , दानपत्राची , जरूरी नाहो अशी 
( जमीन ३० ). 

आगमन [ सं० आ--गम्‌ ( जाणें ) ] न० 
येणें. ' आगम ? पहा. 

आगमाग उु० पत्ता; एकाद्या माणसाचा रकिं० 
पदार्थांचा तपास किं ० शोध. 

आगर [ सं० आकरऱ्च्साठा, समूह ] न० १ 
नारळ, पोफळ , केळ, ३० पदार्थ उत्पन्न होण्याचे किं० 
मोठ पिकविण्याचें जे क्षेत्र तै. २ स्यात; जो पदार्थ 
ज्या ठिकाणा या आढळतो वज उत्पन्न 
होतो, त्या पदार्थाचे ९ ठिकाण हें आगर. २३ 
एकाद्या कलेत (० विधेत निष्णात जो मनुष्य तो 
तिचें आगर; उ० रामभाऊ हे गाण्याचें आगर 
आहेत. उ० विश्वंभरशात्री वेदान्ताचें आगर 


२२७ 


आगवीस 


आहेत. ४ धराभाोवतालची ल्हानशी लागवड ,- 
मिरच्या, कोथिंबीर, भाजी, ३० ची. &-गांव 
न० नारळी, पोफळी, ३० च्या वागा ज्या गांवात 
विपुल आहेत असा गांव.-वाडी सखी० फळ झाडें, 
भाजीपाला, ३० चा धराभोंवतालचा वाग. 

आगर [ स० अग्रच्टोक ] न० टोक, शेवट; 
3३० मिष्टाज्ञाची गोडी जिव्हेच्या आगरो (कवितेत). 

आंगर न० २ दुवेळअ्याचें लाकूड जें वाटेच्या 
तोंडाला लाविलेळें असतें, आणि ज्यांतून माणततांना 
जातां येतें पग युरांना जातां येत नाहो. २ दुवेळ- 
याचीं लाकडे किं० फांदया कुंपण करावयासाठो 
रांगेने पुरलेल्या असतात त्या प्रस्येक 

आंगरखा [ म० अंग--राखणें ] एु० 
लचक ढगला जो हिंदू लोक बाहेर जातांना अंगा 
घालतात तो. 


वि० १ आगरा संबंधाचा. २ आग- 


आगरी 1 
रांत लावलेला, पिकविलेला, किं० उत्पन्न केलेला. 


३ आगरांत काम करून पोट भरणारा. पु० एक जात. 

आगरूं न० शरीरांत कांही बिघाड झाल्या- 
कारणानें युदद्वारे जो मांतगोलक बाहेर येतो तो. 

आगळ, आगली [ सं० अग्रनच्टोक ]. स्त्री० 
नांगर हाकणाऱ्याची बक्षण्याची जागा. आठ 
बैलांनी ओढावयाच्या नांगराच्या पुढच्या दोन 
जोड्यांच्या आणि मागच्या दोन जोब्यांच्या मध्यें 
ही वसण्याची जागा असते. 

आगला, आगली, आगल्या पु० नांगराला 
जुपलेल्या बैलांच्या जोड्यांपैकीं अगदों पुढची 


लांब- 
त 


जोडी, किं० ही जोडी हाकणारा जो मनुष्य तो. 

आंगवण स्थी० ९ इच्छा. २ शक्ति. २ छंद. 
४ नित्यक्रम. ५ नवस, प्रातिज्ञा (जुन्या कवितेत) . 

आगवळ [ सं० अग्र “वल ( वळणें ) ] पु० 
वेणी, अंबाडा, इ० घातल्यावर केशांचीं दोकें 
वांधावयाचा दोरा. 

आंगवसा पु० साल, पाला. 

आंगवळा पु० संबंध, सहवात. 

आगवाडा पु० घराची पुढील बाजू. 

आगवीस [ म० आग--विझणें ] स्थ्री० १ 
जंगलाला आग लागली असतां प्रत्यक्ष पेटलेल्या 
प्रदेशाच्या सभोंवतालचों झाडें झुडपें तोडन आग 
पसरू न देतां जागच्याजागी विझविणे ( क्रि० 


आगी 


काढणे ). २ पुढें येणारे सकट निवारणे. 

आगर्द्षा (म? आग - टांगा | स्त्री आगीची 
ज्वाळा: आगीचा किं2 जाळाचा झाल. 

आगखस वि अपोश्षत काळाच्या 
क्रि> वि अपाश्षत काळाच्या पूवी. 

आगसणें अ० क्रि2 2 अपाश्ित 
अगोदर येणे, होणे, घडणे, ४० 
हॉर्गे, घडणे, ३०, ३ अगोदर पक्त डोणें, 

आंगसूट वि० चपळ: सुटखुटीत 

आगळ ( सखै० अर्गलास्भडसर , बांधावयाची 
दोरा ] स्त्री> पु० दाराचा अडसर, पु वँदुळांच्या 
किं ० विटींदांडच्या खेळांत जमीनी वर केल्ली गवळी . 

आगळा वि० अधिक. 

आगा पु० 2 पुढचा वरि दर्गानी भाग. २ 
आंगरख्या ची पद्चकळी ब बुटकळी यांच्या मथला 
भाग. वि थोर, 

आगा [ फा० ] पु० पंडित, वरमशास्त्रज्, 

आंगागवडी, आंगागाणिक क्रे० वि० प्रथक- 
पणें; प्रल्येकानें आपश्रापल्या परीने किं० रीतीनें. 

आगांतुकी [ सं० आगंतृकऱवाहेरचा ) स्त्री? 
न वोलावतां यण, 

आगामी [ सं? आगामिनऱत्पुढें येणारा ] 
वि पुढें येणारा; भविप्य काळचा. 

आगारा पु० अकुर. 

आगारीं स्प्री> २ अंकुर; डिरा, २ लागवड. 

आंगावो पु० मोठेपणा. 

आगाही पु० 2 खवर. २ दक्षता. 

आगाळा पु० जुडी, कोळे. 


अगोदरचा. 


ळाच्या 


रा 
कर येणं, 


ऱे 


व 


अंगाचा. 


> 


३ माहिती. 


3) 


आगेक [ ० अंगन्शरीर ] वि० २ शरी- 


रानें क० गात्रांनी दाखविलेला किं ० व्यक्त केलेला; 
हावभावांच्या ख्पाचा. २ शारीरिक; देहासंबंधाचा . 
आणगिवळा [ सं० अशि, म०? आग ] पु० 
2 भांडे स्वच्छ करण्यासाठी रकिं० त्याचा कलंक 
काढण्यासाठी त्याला आंच २ तुळया वगेरे 
' टणक करण्यासाठो त्यांना धुरावर धरणें. 
आगिवळी स्त्री [ आग--वळ ] स्त्री० 
अर्थाची ज्वाळा 
आंगी [ मराठी ] स्त्री> २ लहान मुलांचा 
पायघोळ डगला, २ लांबळचक आणि पोकळ ढगला 
आगा दुगी स्त्री ० दुसर्‍यांच्या चुका, अपराध , 


देणें. 


४२ 


आशय 
मृखयपणाचे चाळे, ४० ची वाघ्यता. ३० मॉं कोणाचा 
आगांदु्गी काढीत नाह! हरीत नाडा 
उकरीत नाही . &आरगीदगीत नसणे दुसर्‍यांच्या 
उस्यांवंग टीका नवर [ ब्यवहारांत नाव 


र्व० 


4, 


गा 


न लुपसण; कोणाच्या ळाटवी न कर्णा. 

आगीमण्यार स्त्री० एक प्रकारचा. विषारी 
साप, ( मण्यारीयी एक. जात. ) 

आगीमाशी स्त्री> एव. प्रकारची दश बता 
णारा सादा. 

आंगूळ [सखं० अंखुल वोट, बोटाची स्टी) न? 
बोटाच्या संदीर्थे साप कि.० परिमाधा; आठ व 
कॅंदीच्या दिडोने एकमेकांस लावन होणारी लांबी. 


आगेमागे [ दिं आगेस्पुट: म८ माग ] क्रि 
विशिष्ट स्थळाच्या १० समयाच्या थोडेसें आढी“ 
० पलीकडे, [णारा मांसॉपॅड. 

आगेरूं न० कांही रांगाम ग 

आंगांगडा क्रेट वि परथकूपण 
प्रत्यकाला वेगळे वेगळे; उ माझ्या मु 
मॉ माथ्या कुळांना आंगोगडी एक एक मुंडास । ह 

आंगोघडी क्रि वि० श्वणोक्षणा; वारंवार! 
पुन: पुन: । 

आगोठ ( -_ ) स््री० २ पावसान्याच्या खर 
वातीचा काळ. २ संबंध पावसाळ्याचा काळ. . 

आगोतली [| सं० अमर ] स्त्री कळ नमुवॅरअ 
इ०चा अग्नाकडचा तुकढा भोजनार्थ घेतात ता 
आंगोपती [ स॑० अग प्रातिर्‌प्रत्यकानें पृथर्क 
क्रि वि० प्रथकुपणें; ज्याणे त्याणें आपआपल्या 
विचाराने आणि स्वतंत्रपणें; ( इतरांची संमांत 
घेतां ); उ० ते चौघे भाऊ आंगोपती संसार 
लागले म्हणून तें घर वुडालें. 

आगोस स्त्री उ काळाचा प्रारंभ;कोरडा क्र्ठ, 

आंगोस्ती स्त्री ० शहारे, शिरशिरी. अंयस्ती 
पहा, 

आगोळ पु० 2 केशांचा टोकें ब्रांथावयाचा 
दोरा. न० रातांब्यांचा गर जो आमसुल तय 
करण्यासाठीं पिळन काढतात तो चे किर 

आंगोळी [ सं० अंगुलि ] स्त्री? हात 
पायाचें बोट 

आझ्रेय [ सं० असि ] वि० अर्भासंबंधाचा 


रावाहैर पड” 
व्याकिराः $ 
न्नाच्या लयात 


आझ्रेय 

आआ्ञेय, आप्नेयी [ खं० भाम ] स्री? दाश्षिण 
आणि पूर्व यांच्या मवली दिशा . 

आग्या [ सं० अन्नि, म० आग ] पु० एक 
वनस्पतिविदोंप, जिचा स्पर्श अंगाला झाला असतां 
अंगाची आग होते. वि० 2 दंशाने किं० स्पर्शाने 
अंगाची आग करणारा: साप , माशी , वनस्पाते , ३०. 
२ जहाल, तापट ,तछ्व (मनुष्य). &आग्याघणल , 
आग्याघोणल्ल पु० ज्याने दंश केला. असतां 
अंगाची आग होते असा धोणस. -देवी स्थी० 
आअ० व० अंगाची अतोनात आग करणाऱ्या देवी. 
-वेताळ पु०८ आग लावणारा पिश्ाचांचा राजा. 
२ आते तापट माणूस. 

आग्रह [ सं० आ--ग्रह्‌ ( धरणें, पकडणे, 
घेणें ) ] पु० 2 हट्ट, चिकाटी, हेका. २ आते- 
प्रार्थना. २ निश्चय. ४ आवेश. 

आग्रहायण पुमार्गशीरप. आम्रहायणी स्त्री ० 
मारगशार्प पौणिमा. 


१२९ 


आग्रही [स०। आग्रह ?? पहा ] वि० हट्टी; 


हेकेखोर, नेट धरणारा, चिकाटी धरणारा. 
आघवा वि० १ अवघा, सगळा , सव. २प्रत्येक 
आघळ [ सँ० अर्गला ] पु०, स्त्री० दाराचा 
19० खिडकीचा अडसर. 
आघाडा पु० वनस्पातावशेष. 
आघाडी [ सं० अग्न ] स्त्री० ९ पुढचा भाग. 
२ प्रथमपणाचें श्रेय; पहिलेपणाचा मान. २ घोड्याचे 
पुढचे पाय बांध।वयाची किं ० गळ्याला बांधावयाची 


आचंबणें 


जो भाताचा घास उघड्यावर [कि० अभोंत टाक- 
तात तो ( शष्टांचा हा विधि आहे ). 

आघाळणें ढु आघळणें स० क्रि १ चिरयुट 
धुऊन पाण्यांत खळवळणें, २ चिरगुट धुण्याताठो 
पाण्यांत खळवळणें. [्‌ दुघी 1 पहा. 

आघिवळा, आधीदु धी ' आगिवळा ,” आगी- 

आंघोळ स्त्री० सनान ( करणें ). 

आध्यें न० मधमाशांचे पोवळे. 

आघ्राण [सं० आ--त्रा ( हुंगणें )]न०हुंगणें. 

आघ्रात [सै०आ--त्रात (हुंगलेले: घाऱहुंगणे)] 
वि० हुंगलेळे; ज्याचा वात घेतला आहे असें 

आंच स््रा०  विस्तवाचा शेक. २ विस्तवाच्या 
झळ्या . ३ श्िजणाऱ्या पदार्थाला दिलेली कि० लावि- 
लेली उष्णता. ४ भाजावयासाठो खाद्याला द्लिली 
कोरडी उष्णता . ५ धातूंना दिलेली उष्णता . ६ औषधी 
द्रव्ये इ० तयार करतांना लाविलेली उध्णता ( कोरडी 
० ओली). ७ काळजी , चिता. ८ आपल्या हातून 
कांहीं कामांत कांहीं प्रमाद घडूं नये म्हणून चित्तांत 
असलेली काळजी; धंवशा. ९ एकाद्या व्यवहारांत 
बसलेला चट्टा किं० ठोकर. &8एकायाच्या आर्चात 


: असणें त्याच्या बद्दल मनांत भीति रकिं० दहशत 


वाटत असणें. 
आंचकणें स० क्रि १-ला जोराचा हासडा 
किं० हिसका देणें. २ एकाद्याला वेमालूम रीर्ताने 


. लुवाढणें. 


दोरी .&-साधणें इतरांच्या अगोदर कार्य करणें; 


इतरांच्या पूवी साध्य गांठणें. -मारणें शत्रूच्या 


आघाडीवर हला करणें.-पिछाडी स्त्री १ पढचा 
भाग आणि मागचा भाग. २ घोड्याच्या गळ्याछा 
बांधावयाची दोरी आणि मागच्या पायांना वांधा- 
वयाची दोरी. 

आघात [ सं० आ--हन्‌ ( मारणें )] पु० १ 
धक्का, तडाखा, प्रहार. २ जखम. ३ वध. ४ वध- 
स्थान. ५ संकट. ६ मूत्ररोग, 

आघार [| सॅ० ] पु० १ रिंपडणें. २ होमाझी- 
वर तूप घालणें. 

आघारी [सं०आघार--म०ई ( प्रत्यय )] स्त्री ० 
१ शूद्रलॉक श्राददिवशी, पितरांसाठों जो तुपाचा 
होम करतात तो. २ कावळ्यांना खावयासाठीं 


। हेली उष्णता किं आंच. २ काळजी, 


| 
| 


आंचका पु० जोराचा हातढा किं० हिसका. 

आचंगणें, आचांगणें अ०क्रि०१ अपकर्षाच्या 
स्थितीस येणें. २ अशक्त, कमजोर, किं० निस्त्ताह 
होणें. 


आंचणी स्त्री० १ पदार्थाला दिलेली किं० लावि- 


विवंचना. 
२ ज्या कुठबांत कांहो मंगळ कार्य व्हावयाचें आहे 
त्या कुडंबांतील स्त्रियांत देतात जी नारळ, हळदकुंकू , 
वगैरेंची भेट [किं० देणगी ती. न 

आचंद्राक॑ | सं० चंद्र आणि सूर्य असत 
तोंपर्यंत ] क्रि० वि० चंद्र सूर्य जगांत आइेत 
तोंपर्यंत; अनंत काळापर्यंत . 

आचंबणें अ० क्रि आचंबा पावणे, आश्चर्य- 
चकित होणें. 


आचमन 


आव्चमन । से० आस--चम. ( पाणी लोंडांत 
टाकणें ) ] न० तळहातावरून संध्येच्या पळाताल 
सारणी पिणं. 

आचमनीय [ सं? आचमन “शय (प्रत्यय ) | 
न० आचमनार्थ घ्यावयाचे किं० घेतलेल पाण . 

आचरण [ सं० आ--चरन्चालगे | न० ८? 
वतन, वागणूक, २ व्रत, नियमन, ४० यथावाच 
पाळण, 

आचरणीय [ सै आस--चर. ( चालणे च 
इंय ( प्रत्यय ) ] वि० 2 श्राचरण्यास योग्य. २ 

कांडॉ व्रत, नियम, इ० करावयाला विहित क 
उक्त, किं० संकाल्यिळेळा . 

आचरणे [ [ सं० आ--चर ( चालगे ) ] 
स० क्रि० 2 कांहा व्रत, निय्रम ४० करणें किं 
वाळणे. २ एकाथ्या विशि2 कार्यासाठी एकादा 
विशि मार्ग अवलंविणें किं०स्वीकारणें. अ० क्रि० 
-वागणें, वर्तन करणें. 
आप्चारित [ सं० आ--चर (चालणे) ] वि 
2 पाळलेळें किं० केलेळे ( त्रत ड४० ). २ अवलं- 
बिलेली (वर्तनसरणी ). ३ पाळलेली ( चाल रीति, 
पंथ, संस्कार, इ० ). उ० हा अविद्ान्‌ जनांना 
आचरित मार्ग होय. न०,वर्तन, वागणूक. 

आंचवण [ सं० आ--चम्‌ ( थोडे पाणी धणे 
कि० पिणे) ] न० १ आंचवगण्यासाठा घतललं 
पाणी. २ आंचवण्याची क्रिया. &पंच पक्कान्नांचें 
जेवण आणि गोमूत्राचे आंचवण चेनीच किं० 
विलासाचें सुख नाहोंसें करणारी समाप्त .. 

आंचवणे [ सं० आ--चम्‌ ( थॉडें पार्णी 
पिणे ) ] अ० क्रि? १ भोजनानंतर किं० कांहॉ 
यदार्थ खाळ्यानंतर हात, तोंड, इ० पाण्यानें 
थुऊन टाकणें. २ गमावून घेण; उ० मी काल 
आजारी पडलों म्हणून तुमच्या जलशाला आंचवलों. 

आंचळ [| सं० अंचलन्वस्तरादिकांचा पदर ] 
पु० ९ गाय, म्हैस, इ० चा स्तन. २ वख्षाचा 
शेवट किं० पदर. 

_आंचळी [ सं० अंचलऱवत्नरादिकांचा शवट ] 
स्थ्रा० वस््राच्या शेवटास न विणतां जॉ ताण्याची 
हणजे लांबीची सुत मोकळी सोडलेलो असतात ता. 

आवार [ सं० आ--चरन्न्चालणें ] पु० २ 
वतन, २ सद्दरतन, शिष्टाचार. ३ चाल रीत, ४ 


(-12) 


आज 


वर्ननांचा नियम. ७ शतिस्मृतांना अनुसरून जो 
वर्तनक्रम तो. &-पूत ,-संपत्न -अुद वान 
वि श्रुतिस्मृतांना कि ० टा पतीला अनुतरून 
ज्याचें वतन आहे असा .-प्रासिद्ध वि» ९ तर- 
गोला अनुसरून असल्ला .-भ्रष्ट, -वर्जित ,-हान 
वि शिष्टाचाराचे उदंधन करणारा; भाति- 
स्मृतींना उक्त आचरण न करणारा. आचार्रष्टी 
सदाकष्टी आवार न पाळणारा जॉ मनुष्य ता 
नेहेमा कष्ट भोगतो. -विचार पु सदाचार आणि 
सद्विचार, -अनुगत वि धार्भिक आणि €ढ 
मार्गाला अनुसरून असला. 

आचारी पु० ८ दुसर्‍याच्या धर स्वयंपार्थ्या ची 
नोकरी करणारा माणूस, २ मेजबानाचा स्वयंपाक 
करण्यासाठो त्या दिवसापुरता ठरावलेला माणूल. 
आचाऱ्याच्या मदतनीसांना खटपट्ये म्हणतात . 

आचार्य [ खं० ] पु० २ गुरु. २ उपनयन 
करून वेद शिकविणारा . ३ एकाद्या विशिष्ट मताचा 
प्रवर्तक, ४ पंडित ( पदर्वा ); उ- रांकराचार्य, 
मध्वाचार्य, ४०. ५ उपाथ्याय. ६ टोणाचाय 
( कौरवांचा सुरु ). ७ शास्त्रकार. &-मिश्र वि० 
अतिपूज्य. 

आंचूळ | सै० अंचल ] पु० गायी, म्हशी, 
इ० चे स्तन. [ माणूस. 

आचुद्रा, आचोंद्रा वि ० दुखऱ्या डोळ्यांचा 

आच्छत्न [ सं० आ--छत्न ( झाकलेला; छद 
झांकणें ) ] वि० २ आच्छादळेला, झाकलेला. 
२ लपवून ठेवलेला . 

आच्छादृक [ सै० आ--छदनझाकणे ] वि? 
2 झाकणारा, २ ल्पविणारा. 

आच्छादन [ सं? आ--छदून््झाकणें ] न? 
2 झांकण; कांहों पदार्थ झाकावयासाठा योज 
वल्त्न, फळी, म्यान, ३०. २ झाकण्याची किं० लप” 
विण्याची क्रिया. ३ पडदा, 

आच्छादित [ सं० आ--छादित ( झार्क 
लला; छदन्न्झाकणें ) ] वि० १ आच्छादलेला. 
२ लपावलेला . 

आज [ सं० अद्य ] क्रि० वि० १ वर्तमान 
दिवशी; चाळू दिवशो. २ हलींच्या काळा. 
&-उद्यां करणें लांवणीवर टाकणें. आजचा दिवस 
पु० चालूं दिवस. -काळ क्रि वि० वर्तमान 


आंजणी 


काळों: हलींच्या काळा, सांप्रत. आजतंव क्रि? 
वि० चालूं दिवसापर्यंत. आजादिन क्रि वि० 
आजपर्यंत. आज दिवशी क्रि वि० 
ह्याच दिवशो. आजलग क्रि० वि? आजपर्यंत. 
आजला क्रि वि०१ आजच्या दिवसासाठी. २ 


गेल्या वर्षी , 


आजच्या दिवसापर्यंत. ३णव्हांना. आजवर, आज- 


चेरी क्रि वि? आजपर्यंत. आजवदी, आज- 
वर्ष क्रि वि० पुढच्या वषाच्या ह्या दिवशा 
आंजणी, आंजरली स्त्री ० डोळ्याच्या पोटावर 
येणारी पुटकुळी. 
आजन्म [ स॑० आ ( पासू ) जन्म ] क्रि० 
वि० जन्मापासून. &आजन्मतः क्रि? चि० १ 


जन्मापासून. २ मरे तोंपर्यंत. आजन्मांत क्रि | 


वि» तर्व आयष्यांत. 


आजा [ सेग्आर्य ] पु० आईचा बाप किं० | 
बापाचा वाप; मातामह किं ० पितामद.&आजेगुरू । 


आजायुरू पु० आपल्या गुरूचा युरु. आजेसासरा 
पु० पतीचा आजा किं० पत्नींचा आजा. आजेसासू 
स्त्री० पत्नीची आजी किं० पतीची आजी.आजोबा 
पु० १२ आईचा किं०्वापाचा बाप. २ कोणीही शृद्ध 
आणि संमान्य पुरुष. आजा देवी स्त्री? अशिक्षित 
लोकांची एक देवी. 

आजानु [ सं० आ (पर्वंत)-जानु (युटधा) ] 
क्रि० वि० युंडव्यापर्यंत .8-बाहु वि ०गुडव्यापर्यंत 
लांब आहेत बाहु ज्याचे असा. 

आजार [ फा० ] पु० रोग; शरीरांत झालेला 
कांहीं विधाड; दुखणें. [ दुखणाईत . 

आजारी [ फा० आजार--ई ( प्रत्यय )]वि० 

आजी [ सं० आयां ] स्त्री 2 आईची किं० 
बापाची आई; मातामही किं० पितामही. &-बाई 
स्त्री १ आईची किं० बापाची आई. २ कोणीही 
पोक्त किं० तंमान्य ल्री. आजेचीर स्त्री ०,आजेवाण 
न० ल्य़ाच्या डे समारंभांत वरपक्षाकडून वधूच्या 
आजीस जें लगढें वगैरे दिलें जातें ते. आजोळ न० 
आईच्या बापाचें धर . अ 

आंजिणी स्त्री? डोळयाच्या पोटावर झालेली 

आजि [ सं०] पु०, स््री० लढाई. 

आजीव [ सं०] पु०१ जगणें.२ पोटाचा धंदा. 

आजीवक [ सं० ] पु० भिक्षेकरी . 

आजुरदा [ फा० आजुर्‌दाहू ] वि०१ निष्का- 


डााायममानाययामायामाममयमामळाळळळ 


१४२ 


। ळजी; बेपर्वा. २ दःखी, कष्टी. 


आठ 


_ आजूबाजू, आजूबाजूस क्रि वि इकडे 
तिकडे; सभोंवतो. 
आज्य [ स॑०] न० तूप, एत. [४हरकत. 
आट स्त्री १ हट्ट. २ संताप, त्रास. २ नाश. 
आट स्त्री> पु० हातमागावर विणतांना आढवों 
सुतें ठासून बसविण्यासाठी केलेलें ताधन. स्री० 
घारगे मृदु व्हावे म्हणून कण्या उकडून त्यांत पीठ 
धाळून तयार करतात जं पीठ तें. 
आटंका, आटांका पु० २ आटोका; कार्यक्षेत्र; 


: कोणतेंही कार्थ करण्याला लागणाऱ्या सामध्योचा 
! पोच. २ गणतो; आजमास; अंदाज. 


आटंकाळ [ म० आटपणें--काळ ] पु० धान्य , 
पाणी , इ० चा दुष्काळ, कमताई, ३०. 

आटकें [ म० आठ ] न०१ पायलीचा आठवा 
भाग म्ह० अर्धाशेर. २ वैदुलांच्या खेळांतील एक 
पारिभाषेक शब्द. 

आटघाट पु० २ श्रत्न, त्रास, छळ. २ विनाश. 

आटछाट स्थी० १ हट्ट. २ छांदिष्टपणा. ३ 
र्‍चोखंदळेपणा . 

आटपणें, आटोपणें * अटपणें ? पहा. 

आटपाट स्त्री? ९ मुलांचा एक खेळ. २ एका- 
द्याला एकाया कामीं गळ घालणें. २ आग्रह; नेट. 

आटरणें अ०:क्रे० अखूड होणें, अक्रुतणें, 
संकुचित होणें. 

आटवल पु०, न०, आटवली स््ची०, आट- 
वलें न० एक प्रकारचे पातळ खाद्य. 

आरवी स्थी० १ एक वनस्पाते. २ अरण्य. 

आटा पु० २ छ्त्री, इर्लें, इ० चा सांगाडा .. 
२ पीप, तबला, इ० च्या भोंवतीं वळकटीसाठों 
वसावेलेली धाव !किं० कडें. ३२ ल्हान मुलांचे खेळा- 
वयाचें कडे,-जें मुलें काठीनें धावडवीत रस्त्याने 
धावतांना दिसतात. ४ एकादा पदार्थ आवळून बांधा - 
वयासाठीं दोरी वंगेरेंचा जो वळसा घालतात तो. 

आटापाणी न० [ हिं आटा (पीठ)--पाणी ] 
न० १ चरितार्थांचें साधन. २ उपर्जाविका . 

आटाळें न० युरांना पाणी पाजण्याचे विशिष्ट 
आकाराचें पात्र. 

आठ [ स॑० अष्ट ] वि० एक, दोन, तीन, 
इत्यादि क्रमांकांतील साताच्या पुढची आणि 


नवाच्या मागची संख्या आठफळी स्त्री”  बष्ट- 
कळी? पहा. आठवात पु गर्मधारणायासून 
आठव्या महिन्यांत जन्मलेल्या मुदाचा घात दोनो, 
(म्ह० ते मुल मरत); ह्याच्या पुढचा भाग सातार 
ह्यातारें म्ट० सातत्या महिन्यांत जन्मळेळे मट 
देत्वील जगं ठावते ). आढ 


ह्मातारे ( होईपर्यंत 
सोळनह।ण, मासनहाण 


नहाण, दरानहाण, 


न ल्झ्मासैतर वववरां चे एकत्र स्नान, सशाठव्या 
दहाव्या , सोळाव्या दिवशा आणि महिन्याने, त्याच 
त्नालांना अनक्रने आठवैवन , दलेवैवन, सोळ- 


माखवंबन अदा! नांबे॑ आहेत. 
आठवेळी वि आठ धुलांना ओढावयाचा नांगर , 
मोट गांडी» ३१०-. आठवर वि० आठ वर्षाची 

आणि लाला योग्य झालली मळणी ). आठव 
स्त्री? आठ दिवसांतून एके दिवस ण्का माणलास 
वेठीला धरावयांचा खाताचा हक्क. आंठोळा विट 
गर्सवारणापाखून आढव्या महिन्यांत जन्मळल (मूल) . 
ष्ट) वि०८ आठांनी व्रनलला, 


बंधन आणि 


शा 


आठका ( सँ० अ 
> उचलावयाला 
आहे असा. ३ जो नांगर, मोट, ३० 
आठवल जरूर आहेत असा. ४ आठ मां ची(वंडी). 

आठकी [ स॑० अ2 ) स्वी० 2 आठांचा संच 
करि० समूह. २ आठ माणसांची टोळी. २ मठाच्या 
खड्यांच्या खळांतील एक पारिभपिक शब्द. 

आठरणें अ० क्रि 2 आकुंचित होणे; अक्र- 
सरणे. २ रागाने वम्म "गून वसणे. 

आंठरणें, आंठोरणं अ० क्रि २ *क्रसगे. २ 
घट्ट किं० दडस होणें. २ रागाने धम्म फुगून वसणें. 

आड पु० पायऱ्या नसलेली वाटोळी विहार. 
&डकड आढ तिकडे विहीर उभय पक्षा पंचाइत. 
आडांत नाहीं तर पोहोऱ्यांत काठून येणार ? 
गुख्ला विद्या नाहो तर द्याष्याला ती कशी प्राप्त 
होणार ? आडांत खारट तर पोहाोऱ्यांत गोड 
वोठून येडल ? मळांतच जर दोप तर कार्य निदोंप 
करस होणार? 

ह... क्रि वि०, दा० यो? अ० १ पलीकडे, 
पाठीमागें, उळट दिशेने. उ० ढगाच्या आड सस 
ममा चोर ल्पला होता. २ मध्ये ण्क 
रिकापा सो देवस आड दिवस म्ह० एक दिवस मध्ये 

पा सोडून. &आड येणें प्रतिवधक किं० 


आठ माणसांची जल्री ज्याला ' 
ऑओढाववाला 


आडदिवस 


बावक होणें. आढ करणें ल्यावणे; वाजडा टाकणे, 
दृष्टांआढ सृष्टि 2 जथ आपला नजर चोचत नाहॉ 
जगाचा फार भोठा प्रदेश आहे. २ शरापणाला 
[क० कळतं नाहात अश्या पु'कळ 
जे आपणाला दिसत नाही तें 
चांगळ असल तरी आपणाला 
अताआढड चोरी शेताच्या 
स्वताये ठोत. आहे अशा 


च 
दसत नाहात 
गाष्टा श्रसतात, २ 
किनाडी माठ ॥क८ 
काय उपग्राग ? 
पांयरुगास्याला ह्यगान 
संवबीवर केललो चोरा । 
कानाआढ करणें ऐकले नाहो अशी लवच सांगण. 
ज़ काणी उपदोठाळे ने मनांत नत 1& गण . वस्त्राआड 
जन नागवे » मनष्य दिसण्यांत सभ्य दिमठा, कि० 
गोडगाड बोलत असला , तरी त्याच्या पोटांत कपट 
३ असावयाचेच ! आपण त्याला फसतां काम नय. 
२ प्रत्येक मनुप्याच्य़ा अंग कांडा तरं[ पाप ह असा- 
वयाचच ! आढऊड क्रि० वि आडोद्यांन. आड” 
काठी स्त्री 2 हरकत. २ नियंत्रण. आडकृशी, 
आडकुशी स क्रि2वि०2 आडवळणाल; रहदार्राच्या 
मार्गाला सोडून. 

आढ स्त्री22 हट्ट, दुरायरह. 

आढई स्त्री? आडवे अंग करून आणि हातपाय 
लांब करून नि्जगे; विश्रांतीलाठा आढवें होणे. 

आडकूड (-ट-) न०आडोहासाठा घातलला 
कुड, भिंत, कुंपण, इ 

आ्राडकोाठा क्रि८ वि० कोपर्‍्यांत; विन वहिवा” 
टीच्या कि० बिन रहदाराच्या जागी ( कवितेत )- 

आढखिळी [ म०आड-खीळ ] स््री० दाराला 
लाविळली आडवी काठी विं० फळी. 

आडगळ स्त्री 2 आडवी काठी. २ लहान 
गांव. २ निरुपयागी सामान. 

आडगात न० ८ शरीराची रुंदी कि० 
वाजेचें पायगताकडचें आढवें लाकूड. ३ हेकट. 

आडगुण [ म०्आाड --युण ] पु० काणा मत्‌” 
घ्याला दुग्वणे , किं० कोणा युराला गोचीड , वगैरेचा 
उपद्रव देणारा भूर्ताप्याचसंत्रंध . 

आउडजात स्त्री ० ब्राह्मण , क्षालिय , 
जाताहून इतर जा तेली, तांबोळी, इ० जात 
वि० द्वाड माणूस. 

आडदांड वि० हेकट आणि द्वाड. 

आडाद्रिवल [म०आड*-दिवस ] पु० ज्या 


लपविणे सोप असतें ). 


२ गँरसोयांची दात. 


घेर. २ 


वगैरे चार 
ता. 


आणणे 


दिवशी कांहा विशिष्ट संस्कार, विधि, धर्मकृस्य 
व्हावयाचें नाहो तो दिवस. २ गेरसोइईंचा किं० 
भलताच दिवस. 

आडपडदा पु० १ मध्ये ठेवलेला किं 
पडदा, २ छयवणूक: आप्रेय किं? लाजिरवाण्या 
गोष्टींचा दुरून उललेख करणें, किं० तिच्यावद्दल 
संदिग्ध शब्दांनो बोलणें; मर्यादा. 

आडपाड पु० आढरस्ता. अ० पुढें मागे. 

आढपाटी स्यी० खटपट, श्रम. 

आडफाटा पु० मुखपणाची हरकत. 

आडढंबर न० खटाटोप. 

आडढंबा पु० अडसर. 

आडमाग पु० रहदारीची नव्हे अशी वाट. 

आडसमुठ[(-ब्या) वि० १ आडदांड, आडाणी , 
मूखं. २ वाजे जमीनींत रुजावयाला घालण्याचा 
एक प्रकार . [ अडचण. 

आडमेळें न० अकाल्यित उपस्थित झालेली 

आडमोरा वि० ९ प्रत्यक्ष पुढें नव्हे असा; 
बाजूस असलेला. २ वाटेंत असलेला आणि हरकत 
करणारा . 

आडमोहरीं क्रि? वि० १ ल्पून; लपलेल्या 
स्थिर्तात, २ कशाच्या तरी आडोशानें. 

आडरान न० रस्यापासून दूरचा प्रदेश, २ 
भलताच विषय; विषयांतर . 

आउडवळण न० १ रहदारीचे नव्हे 
किं० प्रदेश. २ एकान्त स्थळ, 

आडवाट स्थी० १ मुख्य किं० रहदारीची नव्हे 
भश्ी वाट. २ भलताच मार्ग, 

आडवेळ स्त्री० १ अनुचित, अयोग्य, क्रि० 
भलतीच वेळ. २ कामाची नव्हे अशी वेळ, 
फुरततीची वेळ. 

आडसांधि स्त्री० पु०१ शरीराचा नाजूक भाग 
किं० मर्मस्थान, २ गेरसोयीची वेळ. 

आडसर पु०१ दार किं० खिडकी बंद करण्या- 
साठीं लाविलेडी आडवी काठी. २ पूर्ण तयार 
झाला नाहीं असा नारळ; फार कोंवळा नव्हे आगि 
फार निबर नव्हे अशा नारळ. २ डोंगराच्या भ्राथ्या- 
वरची धार, किं० लांबलचक उंचवटा . ४ कोष्ट्याच्या 
मागाचा एक विशिष्ट. भाग. ५ लठ्ठ, उंच आणि 
बोजड माणूस, क्रि० वि० घट्टपणे, बराच आवळून, 


असें स्थळ 


आडसांठ। पु०वाजूस ठेविलेली किं०केलेली रास. 
आढसाल न०८९ एक साल टाकून एढचें साल, 
२ एक साल टाकून पुन्हा केलले पीक. 

आढळ न०९१ अडचण. २ एक वृक्ष, २ स्पशे, 

आडा पु० 2 कुंपण, २ पक्षिविश्ेष. 

आडात न०९१ दाराच्या फल््यांना जो आडवो 
लांकडें व>कटीसाठो लावतात तां प्रत्येक, २ पाटाला 
खालीं गंजवालवसवितात ते. 

आडांत्री क्रि> वि० नाजूक भागा क्रि जागीं. 

आडाव न०ओवडवांवड रीतीने वांधलेली विहीर , 

आडिंबा पु०दाराचा किं० खिडकीचा अडसर, 

आढाव स्त्री» न० ओवड्योवड रीतीनं खण- 
लेली आणि चांगली न वांवलेली 'विर्हार . 

आढी स्थी० नाठळ गायोम्हशांना मस्ती करतां 
येऊं नये म्हणून दूव काढय्याच्या वेळो जे आडवें 
लाकूड त्यांच्या शेजारी वांधलेले असतें तें. 

आढ्य [ सं० ] वि० तंपन्न; उ० धनाढ्य, 
बलाढ्य, ३०. 

आढ्यता [सं० आढ्य (संपन्न) --ता (प्रत्यय) ] 
स्त्री गर्व, ताठा, मिजञासखोरी. [ (करवत ), 

आढ्या वि० दोन माणसांनी चालवावयाचा 

आण स्त्री० मिठाचें एक परिमाण, हें भिन्न 
ठिंकाणो भिन्न आहे; ( आडीच किं० तीन खंडी ). 

आण उभयान्वयी अ०आणि ( कवितेत ). 

आण स्त्री०शपथ. &8आणभाक स्त्री० शपथेने 
दृढ केलेढे वचन. आणाभाका स्त्री० अ० व० 
वरच्याचसारखा अर्थ, आणशपथ स्त्री० शपथ, 

आणखी, आणाखिन उ० अ० त्या शिवाय; 
त्या व्यतिरिक्त. 

आणणें [ स॑०आ (उलट)--नी(नेणें)]स ०क्रि० 
१ घेऊन येणें. २ अंतभूत करणें, सामील करणें; 
उ० करणीचे पैते इंड्यांतच आणा, &थोडक्यांत 
आणणें सारांशरूपानें तांगणें. सनाला आणणें 
मनावर घेणें; महत्त्वाचे समजणें. मनांत आणणें 
करावयाचा संकल्प करणें; पथकरणें. लागवडीस 
आणणें शेतीच्या उपयोगाला जमीन येईल असें 
करणें. मनावर आणणे ०कडे लक्ष्य देगें; ७ची 
हुरहूर लावून घेणें. व 

टीप-'“ आणणे ? हें क्रियापद ईत प्रत्ययान्त 
कोणत्याही क्रियापदा्शी जोडलें असतां त्या क्रिया. 


आणने १ 


पदाने द्ोविळली क्रिया बह्ठुतंक पर्ग झाली. आढे 
असा अर्थ होतो; ३० ढी भिंत मो वांबीत आणल्ट 
आहे छा ० बहतेक वांबली आहे. 

आणने | म० आणणे आणि नेणं ] 


स्त्री 
वारंवार इकडून तिकडे नेणे आणि तिकडून इं 
आणणें 

आणा पु० ८ रुपायाचा 
जमीनीच्या भ्रलफळार्चे ण्क 
सोळावा भाग; सुमारे साडेसात 
परिमाण. 

आणि उ० अ८ टिवाय, आधक . 

आणिगा [ म० आणच्चापथ ] स्त्री” > ण्का- 
द्याला शपथ घालन काहा कार्य करावयाला र्कि० 
न करावयाला भाग वाडगे. २ एकाथावर घातले 
शपथेचे बंधन र्क? नियंत्रशा ( क्र2 
घाले इ० ). 

आत स्त्री वापाची बहीण. 

आंत [ से० अंतः ] क्रि वि०, श० यो० 
अ० > आंतल्या बाजूस; उ० पढडद्यांत किं० पड- 
द्याच्या 
अगोदर; 
माझे असे परत दे. ३त्या जातीच्या इतर गोष्टी, 
वाबती , ड०च्या व्ररोबर !कि० इच्या साहचर्याने; 
उ० कामांत काम, व्र्चात खर्च, इ०. &आंत- 
मध्यें क्रि वि० आंतल्या बाजू; गर्भात. आंत 
बाहेर करणें क्रि पाहाणें सर्व वाजूंनौं विचार 
करणें. आंत घेर्णे आवरणे , आटोपते घेणे, कमी 
करणे. &आंतउतां (-तीं) क्रि? वि० आंत; 
आंतल्या वाजूस. आंतकोनाडा पु० मोद्या 
कोनाड्यांतील ल्हान कोनाढा. 

आतखानी वि० मत्सरी, हेवेखोर, परो- 
त्कर्षांसहिष्णु. 

आतगी [ म? आतऱवापाची बहीण ] स्त्री 
बापाची वहीण ( अश्िक्षितांत ).  [ आंतील. 

आंतचा [म० “आंत'पासून ] वि० आंतला, 

आंतडी स्त्री”, आंतडे न०, आंत न० 
[ सं० अन्वर । पोटांत जो पोकळ आणि दोरी 
सारखा अवयव असतो तो; अंत्रमाळ. %8आंत- 
ह पका अलल आवा तत 

ड टु:स्व होणें. 


ऑ:र 


सोळावा भाग. २ 
पारमाण; शुंग्र्याचा 
चौरस याढांचे 


आणेगा । 
। झालें तर त्याला आंतबट्टा म्हणतात; (सामान्यत: 
! नुकसान, खोट. &आंतबट्ट्याचा व्यापार र्के० 


आंत. २ विशिष्ट किं० टराविक समयाच्या 
३० तीन दिवसांत रकिं० दिवसांच्या आंत । 


र आतार 


आततायी [ खं० ] वि? ? हत्यार उपसून 
भारावयान्या सिद्ध झाळेला. २ घोर अपराध ज्याणें 
केला आहे असा ( खुनी, आगलाच्या, ४० )- २ 
साहसी , मूर्वपणाचे धाटस करणारा. 

आतप [ सं० ] पु उन्ह. 8आातपाभाव 
छाया. आतपत्र, आतपत्राण, आतपवा!रण 


पु 
न? छी, आवदागीर. आतपलंघन न० उन्दाची 
बाधा. 

आंतबटद्टा [ म? आंत * बट्टा 1] पु० २ ण्का 


जातीचे चळती नाणें देऊन दुसर्‍या जातीचे चलनी 
नाणें घ्यावयाचे असलां घेणाऱ्याला बाजारभाव 
असेल त्या भानानें शकढा कथा कांहॉ अधिक 
आणि कथा कांहॉ कमी रकम मिळतें; अधिक 
मिळाल्यास तो बाहेरवट्टा, आणि कमी मिळाल्यात 
तो आंनंबट्टा. २ नफा अपेक्षित असतां नुकसान 


व्यवहार पु० नुकसान सोसून चालविला 
व्यापार र्कि'० वेलिला व्यवहार. 
आंतर [सं० । वि आंताल, अंतर्गत हा 
आंतला [म० आंत] 'वि० सातवील 
वाजुचा. &आंतली खृणगांठ स्त्री? मनांती€' 
गुप्त हेतु किं० मतलत . आंतल्या आंत 
वि० १ आंतल्या बाजूस. २ युप्त रीतीने; 
तल्या मनांत; कोणाला सुगावा न ताग ू 
आंतल्या गांठीचा दि० आपला मत्त कोणाला 
यात्काचित कळं न देणारा; खोल विचाराचा 
भांतवार [ म० आंत--आवार 1 १? घराची 
आंतील वाज; आडोदाची जागा; भिंतीच्या कड 
कढची जागा. ( याच्या उलट बाहेरवार ) 
आतसबाजी [ फा० आतिष ( आत्रे) 
बाजी ( क्रीडा )] स्त्री० दारूकाम; फटाकडे, "४? 
चंद्रज्योती, फूलवाजा , ३० उडविणे , किं० उडवून 
करमणूक करून घेणें. टगे 


सय£ 


क्रि 
मना > 


आतळणें स०क्रि० स्प करणें;संपर्क होऊं 

आतां क्रि० वि० ह्या वेळी; द्या प्रसंगी? नं 
स्थितींत; सांप्रत. &आतांघटके क्रि? विभ 
वेळा; ह्या क्षणा. आताकीं, आताक्षां, 
[ म० आतां ] क्रिशवि० दां, अलीकडे; गान 

आतार, आतारी [ फा ०अत्तारच्यांची ड़ 


आतियेय 


सुगंधी सामान म्ह० उदबत्त्या, अगरवत्त्य[, वुक्का, 
इ० सुगंधी द्रव्ये करणारा [क० करून विकणारा. 

आआतिथेय [ स॑० आतथिऱपाहुगा ] वि० २ 
पाहुणचार करण्यांत तत्पर किं० दक्ष. २ आतेथीला 
योग्य. [ पाहणचार. 

आतिथेयी [ सं० आतिथऱरपाहुणा ] स्ो० 

आतिथ्य [ सं०'आताथे'चे भा० वा० ना०] 
“न० पाहुणचार. 

आतिसो [ सं० '*अतिशय?चा अपभ्रंश ] वि० 
आतेशय. 

आंतील [म० आंत] वि० २ आंतल्या वाजूचा; 
अंतर्गत; पोटांतील; गभ।तील. २ लोकांना न कळ- 
णारा किं० न कळण्याजोगा: युप्त. &8आंतील 
आंख पुठव्यापाऱ्याचा मालावर घातलेला खुणेचा 
अंक ,-जो फक्त त्या व्यापाऱ्यालाच कळतो: गिऱ्हा- 
इकाला दाखवावयाचा अक वेंगळा असतो. 

आतुडणें अ० क्रि० ८ स्पद्ठांणे. २ सांपडणें. 
स० क्रि संपादन करणें, मिळविणें. 

आतुर [ सं० ] वि० १ पीडिलेला, २ विव्हल. 
३ आजारी. ४ उत्सुक. & आतुरशाला स्त्री० 
आजाऱ्यांची शुश्रपा जेथें केली जाते ती जागा 
किं० तें धर; रुग्णालय. आतुरसंन्यास पु० 
मरणोन्मुख स्थितीत धेतलेला संन्यास; या दुखण्यांतून 
आपण आतां जगत नाहो अश्शी खातरी झाल्यावर 
घेतलेला संन्यास. 

आंतुरी स्री० ( कावितेंत ) खरी. 

आतुबेळी वि० आति बलाढ्य. 

आंतुल न० हृदय, जीव. [ हृद्वत, मर्म. 

आंतुवट वि० २ अंतरंगांतील. २ वळकट. न० 

आंतुवटे क्रि वि० आंत, आंतल्या बाजूस. 

आतू [ म० आतऱ्बापाची वहीण ] स्थी० 
बापाची बहीण. 

आतृप्ति [ सं० आ ( पर्यंत )--ताप्ते ( समा- 
घान )] क्रि2वि० त्‌प्ति होईतोपर्यंत. 

आतें | वि० व्याप्त. ज्ञा (. 

आते [ स०] स्री? बापाची बहीण; आल्या. 
&-भाऊ पु० आतेचा सुलगा. "बहीण स््री० 
आतेची कन्या .-सासरा पु० तासऱर्‍यार्‍चा आतंभाऊ, 
-सासू स्त्री ० नवऱ्याची किं० वायकोची आत. 
-दीर पु० नवऱ्याचा जो आतेभाऊ तो बायकोचा 


१० 


१४५ 


मदि 


आथडण 
ऱ्््््_्>>>>>>>>>चनानन्न कॉ. 


| 
! आतेदार. -चार न०, -गोरव पु०, न०, -वाण 


न०, -मान पु० ? वरपक्षाकडून वधूच्या आतेला 
ठुगड वगैरेची मानार्चा देणगी दिर्ला जाते ती. २ 
अशा प्रकारचा मान. [ आंत 
>) >: /३. 22. >> ह. 
भतोंता, आतोतें वि० आंतील. क्रि» विर 
_आत्त [ सं० ] वि०२ घेतलेले. २ काहून घेत- 


: लल. ३ अंगावर घेतलेले, स्वीकारलेले. &3-गंघ 


वि० पराजित. 

आत्मनू ( सं०] पु०१आत्मा. २ आपण. हा 
शब्द तमासांत प्रथम पदो येतो ,नेव्हां “न्‌! लोपतो. 
&आत्मकार्य न० आपले काम, क्रि वि खाजगी 
कामासाठा. आत्माराम वि० स्वतंतुष्ट, पु० १ 
जावात्मा. २ स्वताचा देह; उ० मी थोडीश) दशमी 
खाली; आतां माझा आत्माराम गार झाला. आत्स- 
ग्‌त वि० स्वताशांच केलेले ( भापण) .-म्राहिन 
वि० आपमतल्व्री,- घात पु०९ स्वताचा नाश. २ 
नास्तिक मत. -संभव पु०८ पुत्र. २ मदन.-जा 
स्री ०१ कन्या. २ उुद्धि.-ज्ञ,-विदू पु० बह्मज्ञानी. 
-स्तान न० ब्रह्मज्ञान. -तत्त्व न० ?£ परत्रह्म- 
स्वरूप. २ बह्म. -भू,-योनि पु० १ पुत्र. २ मदन. 
२े ब्रह्मदेव. -संपक्न वि० २ जितेन्द्रिय. २ सव्जन. 
२ तुद्धिमान्‌. -संयम पु०,-संयमन न० स्वता- 
वर्‌ नियंत्रणा;मन आवरणें.-सातू करणें स्वताच्या 
ताब्यांत किं० कवज्यांत घेणें. -स्तुति स््ी० 
स्वताची प्रशंसा. -हत्या स्ी० स्वताचा खून स्वता 
करून घेणें; प्राणत्याग करणें. 

आत्सा [ सं० आत्मनू ] पु० १ जोव, प्राणी. 
२ आपण ,२ जीवात्मा . ४ परमात्मा. ५ मन. ६ वाड. 

आत्मीय [ सं० ] वि० १ आपला स्वताचा. 
२ आपल्या आवर्डाचा किं० प्रेमाचा. 

आत्यंतिक [ सं०' अत्यंत ? पासून ] वि० २१ 
शाश्वत. २ विपुल. २ सर्वश्रेष्ठ. &-दुःखनिव्रत्ति 
स्त्री० मोक्ष. -प्रलय पु० ब्रह्माशिवाथ सर्व जगाचा 
नाश; प्रलय. 

आत्या स्त्री० १ बापाची बहीण, २ पुरुषाला 
बहुमानानें योजावयाचा शब्द. 

आत्राटणें स० क्रि० थापटणें. न० नाइ , घोष, 

आंत्रिक वि० वगळलेलें. [ पकडणें. 

आथडणें स० क्रि० जोरानें [किं० झटक्यासरशा 


आंथर 

आंथरं 1 सं आन-स्त (पसरण ) | घु” 
वेळच्या पट्टवांची बरड; तट्र्था | पसर 

आंथरणं [ सं० ' आंथर 'पद्टा | स८ क्रि 

आंथरीयर [ सं०आ-स्त ( पसरण ) ) न“ 
आंबरावयाचे ज़ कांदा त; संतरंना , जाज़म, ४०. 

आधि [ से०अस्तिरआहे | अ० क्रि आढ, 
असतना, 

आश्रिला | म० आधि ( आहे ) यापासन ] 
वि 2 संपन्न , वर्ण, पृ भग्लला. २ भाग्यवान, 
थोर . 


आपयिलळेपण [ म० ' आथिला ' पासून ] न? 
2 संपन्नता . २ भाग्य, थोरपणा , वैभव 


आंदण | सं० अनुदान ] न लात कन्यला 
किं० जावयाला अवय्य जें धावयाचे त्याहून आयक, 
आपल्या ऐपतीप्रमाणे ज देतात त 
[दणा पु० ग]ुत्ाान 
आंढणी स्त्राी2 आंढणात मिळाल्ला दासा 
आदत [ अ० ] 2 रीति, पदात. २ काणा 
माणसाची कांही लकव कि वाडी ( चांगला क ८ 
वाइट ) 
आदर [ सं” आफ्टर (मानदण) | पु० ८ 
सन्मान, वददमान, २ काळजी, लक्ष्य. २ उत्पुकता 
४ प्रेम [आदराला पात्र. 
[दरणीय [ सं “ आदर ' पहा ] वि० 
आडदरणें [ सॅ० ' आदर ? पहा ] स८ क्रि 
संमानपूर्वक वागविणें. २ स्वीकारणे. ३ पथकरण. 
४ ( एकादा पक्ष ) उचल्ण 
आदरून [ सं० आदर ? पहा ] क्रि (व८ 
१ मदाम. २ अंतःकरणपृवक 
आदर [ सं०आ--इशा ( पाहाणे )]) पु 
आरसा. २ टीका. २ नभुना 
आदला [| सं० आढि, म० आधी ] वि 
मागर्‍चा , अगोदरचा. &आद्ल्या घरचा वि 
पहिल्या नवर्‍्यापासून झालेला (मुलगा किं० मुलगी) . 
आदा पु०८ प्राप्ति, प्रिककत. २ भाव, हाव- 
भाव, आभनय 
आदान [सं० आ--दा (देण) | न० 2 धण 
२ स्वीकारणें. ३ मिळविणे; संपादणें. 


आदान न० एकाद्यास मरण सुचविणारा जों 
अरिष्ट्योग तो. 


आदी 


आदाय | सं० शासऱ्दा प्राप्न. 
नाभ , मिळकत 

आदि | से० । वि०>? पहल. 2 म्य . प्रथान. 
३ पर्वींचे, अगोदरचे. पु० 2 प्रारंम; ( संमासात 
वगैर ), २ पहिला भाग. २ पाडल फळ. ४ समळ 
फारण. &आदिअंत, आद्यत पु. पहिला आणि 
शोवटचा : प्रारंभ आणि समा. आदेकरून क्रि८ 
वि्ड्यादि:वगेग .-काव पु ०८बंहादव. वा माव, 
-काव्य न० वाल्मीकार्चे रामायण. -कारण न० 
निदान , अगदी पाटिल कारण, आदत: क्र० विट 
पहिल्यापासून , आरेभापा रन. -पुरुष पु० व 
२ कृष्ण. -माया स्त्री> शंथराची शाक, -जच्या 
योगाने हा संव प्रपंच हाता. -भूत न० सम पंच 
महाभूते. -रस पु० शांगाररस. -शात्ति स्त्री ? 


पु८ नफा, 


माया . २ दुर्गा. -शारीर न० लिग देह. आदीचे 
विदीं, आदींबिदीं, आदिबिधां क्र 
अगदो आधा , सवांच्या जथा . 


आद्रेत्य़ | सं८ |पु०८ देव ( आद्रितिपुत्र )- 
! सूर्य, &-वार, -वासर पु राववार 
आदम | स८ वि पाहिला मळचा 
आदिष्ट [सं० आसनादश ( दाखांवण )] 
हुकम, आज्ञा, २ उपदटा. ३ उ८ अन्न 
झांदळणी स्त्री८ डोळ्याच्या पोटावराठ फु€” 
कुळी; रांजणवाडी 

आढळण [दाळणं | सं? 
आअ० क्रि आपाठळ््यावर झोके र्क० झापा 


श्‌ 


7» २० 


आंदोलन) 
। घे ण. 


। स ठ क्र० -ला झाक दण ढी 


दत [ सं०आ-ऱध ( मान देण )) 
संभावना कलला. २ पूजिळेला 
आदेशा [खं० आ-नदिदा ( दाखावण )) 
? हकूम, आज्ञा, २ उपदेश, शिकवण. २३ स वि 
४ (व्या८) वदली यणारा वर्ण .'५ शास्त्राशा ) ! 


देणें] 


आंदाल | सं० आंदोलनऱ्च्झा्व, घेणे ॥क०८ 
० आपाळा 
ही आंदोळणें [ सं० ' आंदोल ? पहा ] अ०क्रि 
झोके घेणें. इकडून तिकडे हेलकावे घण 
आंदोलन [ सं० “ आंदोल पहा 
हेलकावे घेणें; झोके धेणे 
आदो [ सं० ' आंद ची सप्तमी ]1 
प्रथमारंभो: सुरवातीस 


छल 


क्रे”वि 


आय 


१४७ 


आनंद 


आद्य [सं०] वि०२ पाहला; मूळचा. २ श्रेष्ठ. 


३ आधोंचा. &-कवि पु०१ ब्रम्हदेव. २ वाल्मार्क. । 


-मासिक न०पहिल्या महिन्यांतील श्राद्ध. 

आर्धा [ सं० अर्ध ] वि० अधा, निन्मा. 

आघधाण (-न) न० १ कठिण प्रलंग. २ आजार. 

आघान [ सं० आसया ( ठेवणें) ] न० १ 
ठेवणें. २ धेणे, स्वीकारणे. ३ धारण करणें. ४ 
स्थापन करणें, ५ अझिहोत्र ठेवणें. 

आघधायक [ सं० आ--धा ( ठेवणें ) ] वि० 
ठेवणारा , स्थापणारा . 

आघार [सॅ० आ--प्र ( धरणें )] पु० टेक. 
२ मदत; मदतीचें आश्वासन; मदत करणारा माणस. 


! वि० १ मानसिक. २ 


३ आश्रय. ४ साठा. '- वारदान, कांहा वस्तु ठेव- : 


ण्याचे कि० साठविण्याचें पात्र -किं० स्थल. ६ बांध, 
धरण. ७ पुरावा; समर्थक कारण किं० युक्ति. 
€$-शाक्ति स्री० माया. -लावणें मदत करणें 

आघधारास पंथ पु० एकादा सिद्धान्त ठरवावयाला 
कं० एकादें मत बनवावयाला जरूर जों कारणें ता; 
उ० ह्या चोराला चांगला मार दिल्याशिवाय तो 
आधारास पंथ लार॑ देणार नाहीं. 

आधारक [ सं० : आधार पहा ] पु० पाया. 

आधि [ सं० ] पु० ९ मनोव्यथा. २ विपाते. 
३ ठेव. ४ गहाण. '५ उपद्रवी माणूस. ६ आपल्या 
मागें लागलेले लचांड; शुछकाछ . 

आघधिकराणिक [ ल॑० ] पु० न्यायार्धाश. 

आधिक्य [सं० अधिक'चे भा० वा० ना०] 
न०१ अधिकपणा. २ श्रेष्ठपणा . 

आधिदीविक [ सं० ] वि देवतांना उद्देशून 
केलेलें. २ देवकृत. 

आधिपत्य [ सं० ' अधिपाति 'चें भा? वा० 
ना०] न० १ अधिपतित्व. २ मालकी हक्क. ३ वर- 
ऱ्चढपणा. ७ वडेंजाव; उ० कोणी मनुष्य सासुर- 


वाडीत गेला म्हणजे त्याचे आधिपत्य होतेंच होतें. | 


आधितनधीं क्रि० वि० अगोदर र अगदीं 
सर्वांच्या अगोदर . 

आधिभोतिक [्‌ रसं० ] । वि० प्राण्यापासून 
होणारे; अधिभूतसंवेधो असलेलें. 

आजुनिक [ सं०'* अना” पाद] वि 
आलीकडचें; अवार्चान काळचें; हो असलेलें. 

आघधेय [ स॑ं० आ--धा (ठेवणें) ] 


ह 


व० 


| 


विरशोष्ट स्थार्नी ठेवावयाचे जें (ते); विष्ट आधा- 
रावर जे ठेविल आहे तें त्या आधाराचें आधेय. 
आंध्य [ सं० * अंध “चें भा० वा० ना० ] 
नॅ० १ अंघळेपणा. २ तुद्धींचा भंदपणा. | 
आध्यात्मिक [ सं० अध्यात्मच्मन, देह] 
जी |; परमात्म्यासंवंधाचें. २ 
धार्मिक, पावित. ४ स्वताच्या मनापासून किं० 
शरीरापासून झालेल. 
आन [सं० अन्य] वि०भिन्न;वेगळ्या जातीचा. 
& आनआनें क्रि वि० भिन्न भिन्न प्रकारें. 
आनखाशेख [ स॑० आ--नख--शिखा र 
पायाच्या नखापासून तों शेंडीच्या टोकापर्यंत ] 
क्रि वि० पायाच्या नखापासून तों शेडीच्या 
टोकापर्यंत; पायापासून डोक्यापर्यंत; सर्वे शारीरभर . 
आनक्र [ सं० ] पु० १ नगारा. २ सृदंग. 
&-दुंडाभि पु० १ वसुदेव ( कृष्णाचा वाप ). 
२ नगारा. 
आनत [ सं० आ--नभम्‌ ( वाकणे ) ] वि० 
2 वाकलेला. २ वंदन करणारा. ३ नन्न. 
आनेतर्य [ स॑० ' अनंतर 'चें भा? वा? 
ना० ] न० २ सांनिध्य. २ नंतरचें कार्य. ३ 


। अविलंब. ४ अखंडपणा. 


आनन्त्य [सं० 'अनंत'चे भा० वा० ना०] 
न० १ अनंतत्व. २ अमर्यादपणा. २ शाश्वतपणा. 
४ मोक्ष. ५ स्वर्ग. 

आनंद [ सं० आ--नंद ( सुखावणें ) ] पु० 
१ हर्ष, सुख. २ आट्वेचाळेतावें संवत्सर. ३ 
गोसाव्यांचा आणि संन्याद्यांचा एक विष्ट पंथ. 
&आनंदी आनंद पु० पराकाष्ठेचा आनंद. 
आनंदकंद पु० १ आनंदाचे कारण [के० उगम. 
२ परमेश्वर. -घन चि० ९ पूर्ण आनंद अनुभव- 
णारा. २ परमेश्वर. -मैरव पु० एक वैधकी कृतीने 
केलेलें औषध. -मैरवी स्त्री० ( संगीत ) एक 
राग. -मय वि० आनंदानें ओतप्रोत भरलेला . 
पु० परमात्मा. -मयको्य पु० देह ज्या पांच 
आवरणांनीं बनलेला आहे त्यांपेका अगदी आंतील 
जं आवरण तें. ताँ पांच आवरणे हीं; १ अन्न- 
मयकोश ( स्थूल शरीर ); २ प्राणमयकोश; ३ 
मनोभयकोश; ४ विज्ञानमय कोश; ५ आनंदमय 


आनंदित 


कोश. -ब्रात्ति स्खी० आनंद्री स्वभाव. आनदाश्र 
पु० आनंदानें डोळ्यांत थणार अश्र 
आनंदित [ सं? आसननंद ( आनंदर्शा ) । 
वि आसंद पावल्ल्ला | उन्हासी 
आनंदी [ खं० आनंद *म०४ | वि2 रमल 
आनंदेशीं क्रि वि आनंद 
आनन | सं? ] न० २ तोंड, २ वेढेरा. 
आनयन | सं? आसना (नरणे) | न०८ 
आणणें, २ उपनयन. 
आनर्थक्य़ । खे 
वा० ना?) निरुपयागीपणा 
आनसा [ म? आनर्‍्वेगळा ] वि० वेंगळा , 
आनाकानी [ से” अनाकणंन ] स्था दुल्खक््य ; 
छऐेकिलें नाहो असे ढोंग; क्रि करण. ३० त्याला 
ज़ काम सांगावे त्याचेकडे तो आनाकाना करता 
आनाह [ सं० आ नह (वावग ) ] पु० 2 
व्रांवर्गे, २ मलमृत्रावरोबानें पोट फुगण . ३मूल्ावराच 
आनीत [संलत्रासऱना (नर्ण) ] चि आणल्ल 
आनुकूल्य [ सॅ० अनुक्रल च भा० वा० 
ना० ] न० ९ अनुदूल्ता. २ टया 
आनुगुण्य [ खॅ० ' अनुर गुण 'च भा०्वा८ 
ना? ] न० 2 अनुकूलता. २ अनुरूपता 
आलुचित्य [ स॑० । अनुचित ( अयोग्य )च 
भा० वा० ना०]न० अयाग्यपणा; वाग्य नसणं 
आलनुपम्य [ खै० ' अनुपम ( उपमारहित )चे 
1० वा० ना० ] न श्रष्टपणा , उत्क्रश्पणा 
आनुपूर्वी स्त्री”, आलनुपूव्ये न० आजुपूच 
न० क्रम 
आनुभविक [सं० * अनुभव "पासून विशष्ण ] 
वि० १ ज्याणे अनुभव घेतला आह असा. २ 
ज्याला अनुभव आला आहे असा. ३ वाहिवाटलला हेवाटलेला 
( मनुष्य ) 
आनुसत्य [ सं० “ अनमत “चे भाळ वा? 
ना० ] न० मताची एकरूपता संमति; पसंती 
आनुमानिक [| सं० अनुमान ] वि० अनु- 
मानावरून ठरलेले. न० सांख्यांचें प्रधान 
आनुरूप्य [ सयं० 'अनरूप *चे भा० वा० 
क वळा असणें; अनुरूप असण्याचा धर्म 
ना०] न० १ ही ळा 2-१ या 
य क्रम. २ अनुकूलता 


८ अनधक ' पाखून भा० 
[ भिन्न. 


. स्व्रयंप्रगणन 


८ आपडणे 


आनुपषरगिक | सं” ' अनपेग 'पाखून ] वि2 
नत्संबेधी , ताज्नामत्त, २ वरोवर यणारा. ३ 
आव्यक, ४ गौण. ५ आसक्त. ६ सारखा, तहुश.- 
७ योग्य प्रमाणाचा: बॅताचा 

आनृण्य [सं० ' अनृण 'चे भा वा? ना०] 
नाहा अशी 


२* 


> क्रण 


न८ 2 क्रणमक्त हाण. २ कर 
स्थिनि. ३ कर्जातून सुटका. 

आन्वाय्रेक | ० अन्वयच्वेश |] वि?” 
ऱुत्टीन , यांगल्या कुळांतीळ. २ व्यवास्थत, 

कन्वीथिकी सं” शन्वीकषा "प्रयोजन |] 
स्त्री> > तकशास्त्र . “ अभ्यात्मांवय़ा . 

आप सर्वनाम? आपला .> आ पीय. ३आपण. 
:आपघर कीं ब्रापघर सुलीला रटाववाला योग्य 
झिकाण आपले धर ( नवऱ्याचे धर ) ० व्रापा 
घर ( योशिवाय इतर घरांत तिन राहू नय 0). 
आप सुरस्वी तर जग सुखा आपणा सुख्वी असलो 
तर सर्व जग सवी आहे अस आपणाला वार्टत॑ 
आपापला, आपआपला ज्याचें जे आर त्याच 
ने. आपखुपीर्ने क्रि» वि० स्वताच्या तुपीने, 
सऱ्याच्या सख्नीने नव्हे अशा रीतीनं 


आपगं'ढड वि० टिताचनकाच कि.० माता र 
न रेकतां स्वैर वागणारा ( माणूस ). आप 
वि० फक्त आपलीच गरज मनांत आण 
आपलपोट्या. आपद्ष्टि वि० आपलपोरट्या 


आपदेकशा पु० आपला देठ 

आप [ सै० अपुपाणी. ] न० पार्णी. र 

आपई स्त्री? दूरच्या ठिकाणी * दळी 
आपल्या मित्रास किं नातलगास पाठीं 
भेट ,-वल्न , भूपण , खेळणे 

आपकी [ सं० अपऱपाणी ] 
शिजत असलेल्या खाद्यादि पदाथावर पाणी 
इ० पातळ पदार्थ दिपडणें ( क्रि० द; 
टाकणें, इ० ). 

आपखरा [ फा० आप्‌ खूरह ] 
प्यावयाचे लहान भांडे 

आपंगणें [ म० आप--अंग ] स क्रि मी 
आपल्या स्वताच्या अंगाप्रमाणें प्रिय मानण? ण्क्रा 
द्याचा प्रेमाने संभाळ करणें. २ स्वीकारणे 

आपडणें ख० क्रि० स्पर्शिणें; ण्कायया पदार्थाला 
स्पर्श करणें, शिवगें, किं० हात लावणें 


गाऊ ड्० 

पु० चुलीवर 

1, दूध? 
मारण 


पु० पाणी 


आपढंग 
आपडढंग पु० मूर्खपणाचे चाळे; वेढे चार. 
आपडंगी वि० मूर्खपणाचे चाळे करणारा, 


वेडे वेडे ढंग करणारा . 

आपण [ सं० आत्मा ] सर्वनाम ९ मी किं० 
आम्ही स्वतः; उ० आपण नाही रे वोवा गोविंद- 
रावाच्या कारभारांत पडणार ! उ० मी त्याला 
जेवू घातलें मग आपण जेवावयाला वसलों . २ तुम्ही 
( बह्ठुमानार्थक ); उ० आज आपण आमचे घरा 
जेवावयास यावें. ३ कोर्णाही मनुष्य; उ० आपण 
आपल्या जिनसेला जपावे. ३ तूं किं० तुम्ही; ३० 
तूं ( कि०तुम्ही ) मला खटपटीला लावून आपण 
स्वस्थ बललास ( किं०वसलां ). &$आपण होऊन 
2 स्वताच्या प्रेरणेनें. २ स्वताच्या घुद्धीचा उपयोग 
करून, २ दुसऱ्याने सांगावयाच्या अगोदर. ४ दुस- 
ऱ्यावर अवलंबून न रहातां. आपल्या आपण 
अंगच्या जोरावर; दुसऱ्याच्या मदतीशिवाय; दुस- 
याच्या प्रेरणेशिवाय. आपणावरून जग आळ- 
खावे जी आपली वृत्ति किं० प्रवृत्ति ताच लोकां- 
चीही असें समजावें किं० ग्रृहीत घेऊन चालावे. 
आपणावर आणणें र्किं० वर्तविणें एकादे काम 
क्ेल्यावद्दलचें श्रेय आपणा स्वताकड १ण. आपणास 
..म्हणविणें आपण... आहों अश्शी बढाई मारणें. 

आपत्‌ (-द्‌.)( सं०] स््री०१ आपात्ते; संकट. 
२ अपकर्पांचा किं० र्‍हासाचा काळ. €आपत्काळ 
पु० दुर्दैवाचा , संकटाचा , किं० अपक्षांचा काळ. 
आपद्धर्म पु० निरुपायास्तव करावयाची गोण 
गोष्ट. आपत्पुरवणी स्त्री० बोलतांना जें आपणा 

चुकीचें विधान केलेंत्याची कशीवश्ी संपादणी करणें. 

आपत्ति [ सं० ] स्त्री० ९ संकट, अडचण, 
दुदैव, दीन दशा, विपात्ति. २ मिळ्णें, प्राप्ति. २ 
एकाद्या विशिष्ट दशोला जाऊन पोचणें. ४ अपराव . 
५ तकरार. % इष्टापात्ते स्त्री ० प्रतिपक्ष्याचें आप- 
ल्यास अनकूल असें भाषण. 

आपदा [ सं० ] स््री० ९ दुदेव. २ विपाति. 
३ संकट. ४ अडचणीची स्थिति. 

आपदावणें [ सँ० आपदा <विपात्त ] अ० 
क्रि० दुदवाच्या फेत्यांत सांपडणें; संकटांत पढणें; 
अडचणींत अडकणें. 

आपनक्न [ सं आ 
घडलेले, २ संकटांत पडलेला. २ 
&आपन्नसत्वा स्री? ग्मिणी. 


--पद्‌ ( णाणे ) ] वि० १ 
ळे जवळ आलेलें. 


१८४९ 


| 


| 


| 


आपला 


आपपर [ म० आप (आपण )--पर (इतर) ] 
वि० आपण आणि तिऱ्हाईत; मी आणे तो .६आप- 
परभाव(-बुद्धि,-भेद,-व्रत्ति,-विचार,-दृष्टि, 
इ० ) आपण वेगळे आणि इतर लोक वेगळे अशी 
भावना; समदृष्टीचा अभाव; भेदभाव. 

आपमतलबी [म०आप--अ० मतल्व ] वि० 
दुसऱ्याची पर्वा न करतां आपलें इष्ट साधण्याला 
उत्सुक; स्वार्थसाधू. 

आपसुखत्यार [ म० आप ( आपण )-- अ० 
मुखतार ( भ्ालक ) ] वि० स्वतंत्र; अनियंत्रित . 
ज्याच्यावर कोणाचा तावा नाहों असा. 

आपमो (-मो-) ती [ म० आप (आपण)-- 
मौत ( मरण )] स्त्री निसगाच्या नियमाप्रमाणे 
आलेलें मरण ( अपघाताने, फाशी गेल्यामुळें, ३० 
कारणांमुळे न आलेलें ). 

आपरस [ म० आप ( आपला स्वताचा )-- 
सं० रस ] पु० अंगचा रस ( फळाचा, पानांचा , 
सालोंचा, इ० चा ). 

आपरूपी [ म० आप (आपले)--रूप (दशन) ] 
वि० आईच्या किं० ब्रापाच्या ख्पाहून ज्याचें रूप 
भिन्न आहे असें ( मूल ); आईच्या किंवा बापाच्या 
रूपाशीं विसट््श ज्याचे रूप आहे असें ( मूळ ). 

आपलकी, आपलीक स्त्री० , आपलेपणा पु० 
अमक पदार्थ किं० माणूस आपलें आहे असा गर्व, 
अभिमान, समाधान, ३०. &आपलेंपणांत येणें 
वयांत येणें, प्रोड होणें ( मुलगा किं० मुलगी ) . 

आपला [ म० ' आपण ह्याची षष्ठी ] वि० 
१ स्वताचा. २ पादपूरक शाब्द; उ० मी आपला 
येथेंच बसणार ! ह्या अथी आपला हा शब्द 
तौन्ही लिंगी आणि दोन्ही वचनीं योग्य फेरफार करून 
योजतां येतो. उ० मी आपला, आम्ही आपले, ती 
आपली इ०.६७आपल्या आपण क्रि०वि० १ दुस- 
र्‍या'च्या मदतीवांचून किं० प्रेरणेशिवाय; उ०गळवाठा 
पोटीस लाव म्हणजे तें आपल्या आपण फुटेल. २ 
दुसऱ्या कोणाच्या मध्यस्थीवांचून , रदबदलीवांचून 
किं ०आर्जवावांचून;उ०त्या पोराला भूक लागली म्हणजे 
तो आपल्या आपणच येईल; त्याची आजंवें कशाला 
करतोस ? आपसूक, आपसुरख क्रिकवि० आपल्या 
स्वताच्या सुखासमाधानाने किं० इच्छेने; लोकांनीं 
प्रेरणा केल्याशिवाय; उ० रामूला जेवावयाला ये 


आपवणी 2'2० 


म्हणून आग्रह कशाला करतोस ? रान चरचरले 
म्हणजे तो आपसूकच येडल ! आपला ह्यणणे कि? 
समजणे एकाद्या माणसाला आत्मॉोय समजून र्‍्याची 
काळजी वाहाणें. आपली वाढवून स्वा्णे शप्पल- 
पोटेपगानें आपली सोय अगोदर करून वेगे. 
आपलातुपला वि 2 माझा तुला, २ माझा तुझा 
असा भेदभाव. 

आपवणी [ म० आप “पाण | 
वाहात येगारे पाणी: ( याच्या उलट 
काढलेले पागी). र 

आपकद्यां, आपद्यांच, आपशे च, आपलया 
[ म? आप-श्रापण | क्रिट वि2 आपोश्राप; अना- 
यासानं; दुसर्‍याच्या प्ररणांठावाय . 
आपपां, आपसांत, आपलां, आपलस (-शीं) 
[म आपण ] क्रि० वि एकमेकांत: ए्कमेकरांशा ; 
आपक्रापल्यांत . 

आपसोशी [ म? आप-- सोस ] वि लाभा, 
हव्यासी ,आप्पल्पाट्या .क्रि2 वि०८ मन मानेल र्‍या- 
प्रमाणें; स्वेच्छेने .२संकाच न वाळगतां;न कचरतां. 

आपस्तंत्र पु०७ 2 यजुवंदाची एक शाव्या. 
२ त्या शाखेचा ब्राह्मण, 

आपस्वार्थ | स? आप ( आपला )--स्वा्थ 
( स्वताचा लाभ ) ] पु० आपलं हित, कल्याण, 
सोय, इ०. 

आपलस्वार्थी [म० ।* आपस्वार्थ ? पहा ] वि 
आपलेच हित, कल्याण, साय, ड० पाहाणारा . 

आपहस्त [ म० आप (आपला)-- स० हस्त 
( हात ) ] पु० आपला ( स्वताचा ) हात . &आप- 
हस्त (-स्तीं ), आपहस्तक (-कीं) क्रि वि? 
आपल्या स्वताच्या हातानें म्ह० दुसऱ्यावर न विसं- 
वतां; उ० सगळा कार्मे आपहस्त्की केलो तरच 
चांगला होतात. 

आपा [ म० ] पु० ८ पुरुपाच्या नांवाला 
लावावयाची वहुमानाथक पदवी; उ० गोविद 
आपा, नारायण आप्पा, इ०. २ पुरुपव्यक्तीच 
विद्धेष नाम. ( घाटावर * आप्पा ? असा शब्द 
प्रचांलत आहे ). &सोनार शिपी कुलकर्णी 
आपा तिघांची संगत नको रे बापा सोनार, 
शिवी आणि कुळकर्णी , ह्यांचा सहवास न घडावा; 
ह्या [तांची संगत केल्यास ह्याने होण्याचा संभव 
असता, म्ह हे लोक अट्टल सोदे अस्स्तात . 


न८ पाटान 


“ह 
*हरातून 


अआ।पोंदान 


आपा पु एक खा्यावराष, । ' अप्पा ' कि० 
अप्पा , हेंही रूप प्रचालित आहे ). | 

आपात [ सं० आ... पात ( प्तस्पडण ) । 
पु० 2 हह. २ खाला पाटे, ३ याळ काळ. 
४ प्रथम दर्शन, ५ घडणे किं घडून वेण. ६ 
प्रादुभांब. » माग. >-रमणीय वि > प्रारंभा 
कि० सुरवातीला मनोहर वाटगारे, २ दिसण्यात 
ग्वर कि० सवर. 

आपादतलमस्तक [ से० भरा (पासून )न 
पादतड ( पायाचा लळवा )सलभस्तक ( डोके )] 
क्रि वि० पायापासून तं टोज्यापर्यंत, 

आपाप, आपाआप, आपोआप । स” 
आपऱसआपण | क्रि वि श्रापल्या आप्रण; 'श्रा 
न करतां; कांडी स्वटपट न करतां: स्वताच्या प्रणत. 

आपदमस्तक | सं० आ. (पासन) नमस्तक 
( डोके वी क्रेठ वि० पायांयायथन टोज्यापर्यंत. 

आपाप । स० आप--आप ( आपणच ]) 
क्रि वि आपल्या आपण: प्रयत्कावांचिन 
:>आपापाचा माल गपापा श्रमावांचत [क 
फुकट मिळाळेला पदार्थ व्वचांबयाला कोणी कचरत 
नाहो. 

आपालळ्िपा पु० ल्पंडावाचा खळ. 

आपुला आपला ( कांबर्नतील र्थ 0; 

आपी ५ु० नातेवाईक ( तुका ०). | 

आप पु हितकर्ना, वि० 2 स्वकीय. २ १ 

आपुथिणें स० क्रि० गांजणे. 

आपुलीक स्त्री: मनता. ) जा० (. 

आपुलेपण न०८ अहंभाव. 

आपे क्रि वि० आपोश्राप. नौ 

आपोआप क्रि० वि? प्रयत्नावांचरन; हा 
आपण. म्हणी (८) ज्याच्या पदरी पाप 6 _ 
पोरी आपोआप. (२) ज्याच्या पदर्री पाप 
मुंब आपोआप, 

आपोतिया वि प्राप्त. _ 

आपतें वि० आयते. क्रि वि० आपा”. _. 

आपिक्षीं कि० वि स्वभावतः * 

आपल कि० वि० आपोआप डर स्ह्‌ः 

आपोदन न०, आपोप्णी स्त्री” भा तर 
सुरवातीस आणि समाप्तीस ब्राम्हण तळहात 
थोडेसे पाणी धेऊन तोंडांत टाकतात त. 


प्त, 


ऱ्याल । 


आप्त 


आत्त [सं० आपून्समिळावेणें] वि० ९ मिळालेले, 
प्राप्त झालेळें. २ भरंवशाला पात्र. २ हुशार, ४ 
योग्य, दितकर. ५ खरें, सप्रमाण. ६ यथार्थ वक्ता . 
७ स्नेही, नातलग, ८ नात्यानें जुळलेली .8-वाक्य 
न०, -वचन न०,-डाक्ते स्त्री० ९ प्रचारोक्ति. २ 
वेद, स्माते, ३०चे प्रमाणभूत वचन. २ विश्वासु 
माणसाचे भाषण.-काम पु० परमात्मा . आप्तमित्र, 
आप्तविषय पु० अ० व० सगेसोयरे, इष्टामत्र 

आप्ती [ अ० आफत्स्न्संकर ] स्त्री १ शेत 
न पिकल्यामुळें संकट, अडचग, किं० दुःख. २ 
महर्धता , महागाई . 

आप्पाधोप्पा पु० मुलांचा एक खेळ. 

आप्य [ सं० आपूऱ्यमिळ विणें ] वि० मिळण्या- 
जोगा; प्राप्त होण्याजोगा 

आप्य [ सं० आपूऱ्पाणी ] वि० जल्मय. 


१५ 


शै आबदाब 


आब राखील आपण आपले कपडे स्वच्छ आणि 
आपल्या दर्जाला शोभतील असे ठेविले तर आपले 
कापडे आपला दर्जा राखर्ताल. 

आंब [ म० आंब्रणें ] स्त्री2 2 अन्ल्सार. २ 
हरभऱ्याच्या झाडावर जो आंबट स्वेद असतो तो. 
३ लांबोड्या आकाराचा एक प्रकारचा आंबा. ४ 
पदार्थ आंबट करण्याचा किं० आंवविण्याचा धर्म. 
आंब ओरवणें एकाद्या पदार्थार्ताल तत्त्वांश 
काहून घेणें; स्वताच्या फायद्याकडे एकाद्या पदा- 
थांचा उपयुक्त भाग किं० गुण लावणें किं० योजणें 

आबखाऊ, आबघेणा (-ण्या ) वि० १ 


' इज्जतखार; आत्ररू धणारा., २ फञजोतखार 


न० जलविकार ( फेस, लाट, इ० ). पु० देवभेद. , 
अप्याय़र पु०, अप्य़्रायन न० [ सं० आ-ऱ्प्य 


९ वाढगें,फाणें)]न० वाढावणें; पुष्ट करणं;फुर्गाव णे 
२ लठ्ठपणा. ३ सुखविणें. ४ तृप्ति. ५ खाय. ६ 
खाद्यपेयांची चंगाळी करणें.'७ दुसर्‍याचे पेसे लाटणे 

आपुव [ सं० आ--प्ठ॒ ( पोहणे, स्नान करण) ] 
पु० ९ स्नान. २ ( पाण्यांत ) उुडावण 

आप्ठाव [सं० ' आप्रुव 'पहा ] पु० ९ स्नान 
२ महापूर. २ थवकत जाणें 

आष्ठुत [ सं०  आहुव ? पहा ] वि० १ शिंप- 
डलेला , भिजाविलेला, २ पूणपणे भरलेजा; व्याप्त. 
३ यरस्त, आक्रान्त. पु० सोडमंज झालेला. 

आफडणें, आफुडणें स० क्रि? स्पाशिणें आणि 


ळशी स्त्री. 
आफत [ फा० आफ्त्ऱ्दुःख ] स्त्रो० संकट, 
दुःख, दुर्दैव. आफत आसमानी स्त्नी० दुदवाने 
ओंढवलेलें संकट. याच्या उठ्ट : आफत सुलतानी? 
दुष्ट राजा [क० राज्य ह्याचपुळ आलेल दु:ख 
आफळणें अ० क्रि? अधवट शिजणें 
आफळणें स० क? आपरणे; हासढणें; ठोकणे 


आफू [ फा० ] अशू 


आब पु० ११त.२ लौंकेक, आवरू. २ विश्वा- 


४ सभ्यपणा, ५ मान, &8आपण 


साला पात्रता , 


यांघरूणाचा आब राखला तर पांधरूण आपला 


_))) 


आबक्रार [ फा० ] पु० दारू गाळणारा . 

आवकारी [ फा० ] स््री० १ दारूवर वसावि- 
लेला कर. २ दारू गाळणाराचा धंदा. ३ मादक 
पदाथांचे सरकारी खातें. 

आंबटणें अ० क्रि» आंत्रट होणें. 

- आबटाब [ म० आव ] पु० लोकिक; इभ्रत. 
आंबटाण स्त्री० आंबट घाण किं० राचे. 
आंबण, आमण स्त्ची० एक जंगली वृक्ष. 
आंबटणें स० क्रि १ जनावराला शिकवून 

कामाला तयार करणें. २ युरांडोरांना एके ठिकाणा 
गोळा करणें (त्यांना इष्ट स्थळा हाकून न्यावयाच्या 
पूवो ). २ मनुष्याची स्वच्छंदी वात्त नयात्रित कर- 
ण्यासाठां त्याला कांहाो काम नेमून देऊन त्यांत 
गुंतवून ठेवणें 
आबडधाबड वि० ओबड्योवड, वेधाट 
आंबतें न० आंबोळी, आंब्रील, ३० करावया- 


अपवित्र करणें; विटाळणें. &आफडूंनयेशी विटा- । साठों आंबट व्हावे म्हणून जे पीठ [भजत घालतात त 


आबदा [ सं० आपदा ] स्त्रा2 आपात्त, दुदव 
कठिण प्रसंग किं० स्थाति; कष्टमय दशा 

आबदाब [ आव ( लौोकेक )--दाव (वजन)] 
पु० इभ्रतदारीचें वजन र्कि० कोर; काह लामथ्य 
कॉशल्य, अधिकार, विद्वत्ता, इत्याद युणायुळ 
लोकांवर पडणारा दाब किं० छाप. (क्रि० राखण 
संभाळणे, गमावणें, ३०). £ओआबादाबात क्र० 
वि० १ केवळ इभ्रतीच्याच जोरावर; सत्याचा पावा 


धततां केवळ लोकिकाच्या आधारावर, २ संदिग्ध 


स्थितोंत; वस्तुस्थितीची कल्पना कोणाला न 
येऊं देतां. 


| 


आवनृस्स १५२ आभारी 


आवनृस [ क्ता८ ! पु८ रॅब्‌रणींच्या आंतला पायावर काढल्ल्या ळंबाने पायास पडलेल जे खट 


काळा नार. नै प्रत्येक, ३ वदना.. ४ उपटरवे: 
आंबार, आंवृर पु८ सुृतारारये एक ड्या, आवालवूद्ध [ सॅ” आ. ( पालन ) --वाल 
( त्विळे उपटावयाचें ). ( त्हहान मल ) * वद्ध (म्हातारा) ] पु> अ? व० 
आवरू [ फा० श्राव॒ (पाणी ) त नोटि)] लहानापासून थोरांपर्यत सवे नोक; पंगळी भनता. 
स्ी० नीतिमत्ता , सत्यानिष्टा , प्रामाणिकपणा , श्व्याटि आंबी, आंब्रेकरी पु० होटी वल्हाविगारा , 
गुणांबरून झालेला लौकिक, प्रासाड , क्रं कोर्ति. होटावर पोट भरणारा. 
आंबली [सै०८ आम्ल ( चिच)) स्त्री ८ विच आवुस्वा, आवका, आपका पु” ५ अवका 
झाड किं फळ; चिंच. पहा. [२ पसरणॅ. 
आंबे न० भोपळा. ___(__ आवुखणें, आंबुखणें स ८ क्र ८ दिपटरणे. 
आंब्वण न? 2 आंबोण, २ आंबत धातल्ला आंबुस्वा पु० २ ऱिताटा, २ श्राच्छादन, 
पदार्थ ख्वकर आंबावा म्हणन त्यांत घालतात जा आंबुथणें अ क्रि० पेटगे, 
ल्वांचा रस, ४० तो. [गाणें ते. आंबुल्हा पु० पाते. 
आंबवण न होडी वल्हवितांना गातात जे आंबुल्ल॑! स्त्री ८ पत्नी, 
आंबष्टाण, आंबसाण [ स० आंबटसरजाण | आंब्रेकरी पु० नावाडी. 
आंबटपणाचा वास. आवेजाबे [ हिं आ (ये )सवे (२) 
आंबसुका (-स्बा ) वि० अर्धवट ओलळा;अर्थ- जा(जा )नार( र) ] स्त्रील ये रे जारे. ( ड्ट्व्ट 
वट कोरडा किं० सुका; आंबटश्रोला, पणाची बि,० तिरस्काराची भापणसरणी ). व 
आंबसूल, आंबसोल [ म? आंवटन-साल ] आंबेबार पु> आं्यांच्या कतृतील म्ह्णजे 
न० रातांव्यांच्या साळी पिळून वाळवितात त्या. सुमार फाल्युनांतील फळाचा वहर. 
( खाद्य पदार्थात ह्या साळी आंबटपणासाठा चिच- आंबेळ स्थी० केळीच्या झाडाची एक जात. 
प्रमाणे घालतात ). आंबेळें न? आंबेळ जातीच्या वेळीचें वे, 
आवळ, आवाळ स्त्री” 2 हेळसांड; दुदशा . आशभ न? > आभाळ, आकादा. २ ढंग कि० 
२ एकाद्या कामांत केलेला निष्काळजीपणा; दुलक्य; ढगांची कोळोख . डु 
जरूर किं० योग्य प्रमाणांत काळजी नेणें. आभंड वि० भांडवोर. :8आरभंडनार स््रा” 
आवा पु० पुरुप व्यक्तीचे विक्षप नाम. भांडस्वोर, भांडखोर कजाग स्त्री. 
आंबा [ सै० आत्र ] पु० आत्रफळ किंठ त्याचे आभरण [ सं? आ--भ ( भरणे ) | सॅश 


झाड. &$ आंब्याचा तळका पु अर्धा आंब्रा; भूषण, दागिना. २ पोषण. ६७--विनियोग पु 
आंब्याचें अर्थुक. [ मारे “ अंबा ?? पहा ]. दागिने यथायोग्य स्थाना अंगावर घालणे. 
_ आबाद [ फा० ] वि माणसांनी गजबजलेले; आभा [ खॅ० आ--भा ( चकाकणें ) ] खरा? 
वरैमवद्याली आणि धनसंपन्न ( शहर, देश , प्रांत इ०). ९ प्रकाश, तेज. २ कांत, शोभा. २ साइूर्स . 
आबादान [फा०] वि०८ वँभवसंपन्न.२ज्याला आभाणक पु० म्हण. 
चोरांचा , रोगांचा , (किं दाभक्षाचा उपद्रवझाला . भाभापण [ खॅ०आ -भाप्‌( बोलणें ) ] न? 
नाहीं असा ( पदार्थ , गांव, देश इ० ). ३ सुरक्षित. संभापण, 
आबादानी, आबादी [ फा० ] स्त्री १ आभार [ सं० आ--भार ] ( ओझे; सव 
भरभराटीची , संपन्नतेची, आणि वैभवशाली स्थाते . | भरणें ) पु०१ कोणी आपणावर केलेल्या उपकाररा” 
(देशाची , शहराची, राष्ट्राची ०). २ विपुलपणा.  वद्दल कृतज्ञता. २ अक्या कृतज्ञतेचे प्रकटीकरण 
आबाघा [ खै० ] स््री5 2 लिकोणाच्या ' ३२ ओझें. ४ क्रणभार, ५ जवावदारी , 


घायार्‍चा 1 ग्वड ० > ऱच्या ह 2 । व वयकी अ 
चा खड. २ त्रिकोणा शिरोबिंदूपासून (| आभारी [सं० आभार-_ऑसें] वि? ज्यार्च्या 


क 


न्न 


>>> 


आभाव 


डोक्यावर दुसऱ्यानें केलेल्या उपकाराचें ओझे आहे 
असा; छृतशञ, 

आभाव [ सं? आभाव ( कल्पना 
होणे ) ] पु० कोणाच्या सामथ्योसवधानें, ठाडि- 
मत्तेसंतंधानें , श्रीमंतीसंबंधानें, पराक्रमासंबंधानें , के ० 


कर्तेत्वासंबंधानें लोकांच्या मनांत ञी कल्पना असते 


१५३ 
___________---------पॅलससशशश 


ती; ३८ मी कांही श्रीमंत नाही पण तता लोकांचा । 


आभाव आहे. हॅ 
आभास [ सै? आभास ( चमक, 
शोभणे ) ] पु० 2 प्रकाश. २ प्रतिबिंब .२ साट्श्य. 
४ भ्रम, भास, कल्पना. ५ (न्याय) भ्रामक शतु. 
आभासक [ सं० * आभात 
प्रातिविव 
आभाळ न० 2 आकादा. २ ढग रकिं० ढगाळ- 
पणा . [ मागें “ अभाळ > पहा. ] 
आभिचार [ सं० ] वि? जादूचे, 
भाभिचारिक [ सं० ] वि० ? जादूच. व 
हॅसेसंबंधाचें. न० जादू; तंत्र शार, 
आभिजात्य [ सॅ० अभिजातऱकुर्लान ] न० 
कुलीनपणा . 


आभिधानिक [सं० अमिधानच्यशव्द , नांव] 
. 'क्रे०वि० मरतापेयंत; मरण येईतोपर्यंत . 8 आमर- 
' णान्त्त मरण येईतोंपर्यंत . 


० शब्दकोशकार . 

आमिसुख्य [० अभिमुख संमुख, समोर ] 
न० 2 दिशा. २ समोर होणें ० असणें. 

आभीर [ सं० ] 
माणूस. &-पल्ली स्त्री? गोळवाढा. 

आभोर पु० घुवपदाचा शेवटचा भाग. 

आभ्यंतर [ सं० ' अभ्यंतर ? पासून ] वि० 
वि० आंतील, आंतला, अंतर्गत. ९७-प्रयत्न ७० 
गातांना प्रत्यक्ष शब्दोच्चार किं० स्वरोच्चारण (क० 
बाह्य प्रयत्न ) करावयाच्या अगोदर गवई कंठ 
आणि फुपुसें हवेनें फुगवून आणि ताणून साक 
करतो ती क्रिया. आभ्यंतर प्रयत्ता)े चार भाग 
आणि बाह्य प्रयत्ताचे अकरा भाग असतात. 


आम [ सं० ] वि० १ कचे. २ न भाजलेले. | 


५ कोंवळें. पु० आमांश .$आमांदा 
पु० आमांश , ( कोठ्याचा एक रोग ). आसमादाय 

७ कोठा. आमगंधी वि० जळणाऱ्या मांसासा- 
रखा वास येणारे. आमरक्त न० रक्ती आंव. 
आमवात पु० रोगविशेष. आमसश्रादध न० 


३ न पचलेले. 


पु० गवळी; गवळी जातीचा । व 
. रस; आंबरस. 


। 


* पहा ] पु? 


आमेज 


ब्राम्हणाला नुसता शिधा देऊन केलेलें श्राद. आमा- 
: तिसार पु० एक रोगविशेष. आमान्न न० त्राम्ह- 


पना; भूस । णाला दिलेला शिधा. 


आमग्ूळ वि० किंचित्‌ आंबट. 

आमचा वि० * आम्ही ? ह्या सवनामाच्या 
पष्ठीचें पु० ए० व०. [ण्याचे ). 

आमटी स्थ्ची० एक पातळ खाद्य ( तोंडी लाव- 

झामण, आंबण स्त्री? एक जंगली वृक्षविरोष 

आसंत्रण [ सं० आ-॑-मंत्र (लछा घेणे) ] न० 
? बोलावणें. २ संभाषण. २ स्वागत . ४ निरोप घेणें. 

आमंत्रणे [ सं० : आमंत्रण * पहा ] स० क्रि 
बोलावणे. 

आसंत्रण्या [ सं० आमंत्रण-- स० या (प्रत्यय) ] 
पु० आमंत्रणें करून जो पोट भरतो तो. 

आमंत्रित [ सं० “ आमंत्रण ? पहा ] वि० 
ज्याला आमंत्रण करण्यांत आलें आहे असा; ज्याला 


| बोंलावणें केळे आहे असा . 


आमने सामने [ हिं ] क्रि वि० ९ एक- 
मेकांसमोर; समोरासमोर . [२ नाश, वध. 
आमसय [ सं० ] पु० ९ रोग. २ इजा, पीडा. 
आमरण [सं० आ ( पर्यंत )न"मरण (ग्त्यु)] 


आमरस [ सं० आम्रन-रस ] पु? आंब्यांचा 


आमलक [ सं० ] पु० आंवळा. [ आंवळी. 
आमलकी [ सं० ] स्ी० आंवळ्याचें झाड; 
आमा पु० आईचा स्तन. 

आमिष [ स॑० ] न० मांत. २ भक्ष्य. २. 


। इच्छा. ४ मोहक पदार्थ. ५ लाच. ६ नजराणा. 


आसुतें स० ना० आम्हाला ( कवितेत ). 

आसुष्मिक [ सं० अमुष्यन्तत्याचा ] वि० 
त्याचा म्ह० परलोकारसबैधाचा 

आजमूलचूड |. सं० आ १! पासून ) गग 
। (प्रारंभ) --चूडा ( शिखा, शेंडी ) ] करि० वि० 
। सुरवातीपासून तमाप्तीपर्यंत; खालपासून वरपवंत; 
ह्या टोकापासून त्या टोकापर्यत . 

आमेज [ फा० आमौजू ] पु० ९ मिश्रण , 


मिसळणे. २ ( संगात ) मिश्रन स्वर किं० सूर. 


श्रीगर 


३७ तुरची तराठी भाषा शु ताहा; 
राथी मासे चां काहा थोळा आम जॅ 

आमोद . य० अ “मुद । आनंदण ) ] आज 
2 आसनंद. २ सूगंव, 

आमोदित | खं० * आनोद ' पडा । वि० 2 
आसनंदस्ल्ठा; आनंद पाबळा; आनीदत. २ सुगीधत. 

आज्राय | सं० आफया ( चितन करगे ) ! 
पु० 2 वेट. २ अभ्यास, ३ परंपरागत आचार. 
४ उपदेटा. 

आमख्र । ख० ] पु० 2 आंबा. २ (ज्यातिप) 
पूवा भा2पदा.ळतम्रवन (-ण , न श्रांवराड. 
-पलछव पु० 2 आंब्यांच्या पानांचा अुअ्का किं 
टाडाळा. २ ( लक्षणेने ) शुभ आणि अशुभ 
प्रसंगा सारखाच उपयागा पडणारा माणूस, 

आसख्रेडित | सं? ) न० 2 एकाच डाव्दाचें 
दोन दोन तान तान वेळां उ्चारण. २(बव्या०) 
द्रिस्च मालळल्या डाव्दांपँको दुसरा. ३ तोतरपणाने 
वॉलणें, 

आम्ल [ सै० ] न० आंवटपणा. वि आंबट, 
-पेत्त न पित्तांतशयामुळें होणारा एक रोग, 
ज्यांत धाला वारंवार आंबट येतें, वात होत, 
आणि छ़ातोत. जळजळ होतें. -चतस, -पत्रक 
न चुक्रा (भाजी ). 

आम्ही | सं०  अस्मत्‌ ! पासून | स० ना० 
प्रथम पुरुषवाचक संबेनाम अनेकवचना. 

आय [ सं० ] पु० येणे. २ मिळणे. ३ मिळ- 
कत, उत्पन्न. ४ कर. “५ नफा. ६ “' ग्ृह्मादे 
वांधावाकरितां योज़िळली जी चतुरस्रभांमे तिच्या 
लांबीनं रुंदी युणून आठांनो तश्ट केळे असतां अव- 
दाष्ट जे राहातं तें. ?” 

आय स्त्री» आड. 

आयंढडा पु० 2 कापून आणल्ल्या भाताच्या 
रोपांचा भारा. २ ह्या भाऱ्याला वांवळेली दोरी, 

आयी स्त्री» 2 इच्छा. २ मन. ३ प्रसार. 
४ मत. '५ समुदाय. ६ सामर्थ्यं, ७ चांगली चाल. 
< म्हण, र 
/ आयत [ सखं० आ--यम्‌ (आवरणे, ताणणें)] 
व० ८ लांत्र. २ मोठे, विस्तीण. ३ दूरचे. ४ 
षे ( काळ), ५ उंच (स्वर ). ६ ओढलेले, 
ताणलेले, 


नाते. १] 


ऑंछे. 


टू 


ष्ट 


४. और 


आयितव | घंक | न ? त्यात. २ आषार, 
३ धोणसाग. & ६ वँहेस्थॉने , 
वेदा, ठछेभागायतन न” लाग नागिण्याच त्यात 
म्ह शरीर, 

आयते खुयते न काया 
हत्यार यि पावन, 

आयतोाजी ,आयतगच्वू ,आयतमार(- 
आयतोवा पु० दुयययांच्या श्रलाचा बाटा त वत 
त्या श्रसाचे फळ सिद्ध होतांच नें जो निलजपणान 
घागता कि० मागन घेतो नो.आयतमार आणि 
स्वायाला तेखार एकाडे ख्वायय करण्याच कामा 
श्रम न करतां नें सिद्ध झाळे म्हणज निलजपगानं 


दार 7, १५, इ झर 


कामा लागणार! 
ऱ्या), 
त॑ धता 


हात पुढ करणारा. 
आयतोंळा पुढ्पाटाच्या वायकावरोवर अ 
(तिच्या पांहल्या नबर्‍्यापासन झालेला ) नुलगा. 


ल्ला, 


आयतोळा पु० कंठांत घालावयाचा शेट्टींचा 
दागना. 
वि० ? 


आपयत्त सं० भाल-ऱ्यन | आवरण )] ) 
स्वाधीन, २ दुसऱ्यावर अवलंबून असळटा: परावीन, 
३ अटणारा , ८ आरंभिले, 

आयदण न थान्य वगेरे लांठवावयाच्या 
योगाचे नव्याचे त्रारदान, 

आरडी वि८ आळशी. 

आयना [ फा० आईंनाह | पु० आरी न व 

आयनेरणें, आयनरणें [| म० आई-”न्यार 
(वेगळा किं० दृर सारलेला) ] अ० क्रि० ८ आई क 
दूध पुन्हा गरोदरपणामुळें नासणे, २ असे दृध नाल 
ल्यामळ मुलाच तृुटण, | 

आयनेरे [ म० : आयनरगे ? पहा ] न्यू 
लहान असून अंगावर पीत असतां आई पुन्दां गरा” 
दर झाली तर तिचें दूध प्याल्याने र्‍या मुलाला र्जी 
विक्रात होते ती. | 

आयराणी स्त्री० भत पिशाच जातीतील क्ला. 
तिला “मायराणी ? असेही म्हणतात. छआयराणा 
मायराणा स्त्री दांगने घालून नटलला 
( विनोदाने ). वी 

आयव्यय [ स० आय (येणें, प्राप्ति ) न 
(ख्च)] पु८ जमा आणि खच. 

आय: द्यूल [ स० अयस ( लोखंड 
( गज, खिळा )] पु० २ लोखंडाचा सळ. २ 


उप“ 


4 


), यह 


सैकंटं; दुंदैंबांचा घोल्य. ३ सर्चक्तर पेंचाची स्थिति. 

ऑरयँःश्रालिक [ सं अयत्‌ ( लोलेर ) 1 
झाल ( गज, खिळा १) | वि कॉर्यितत्पैर . १ 
घाडसी. पु० सौम्य उपाय न योजितां कठोर उपाय 
य्रोजून ओ शष्ट हेतु साध्य कळू पाहातो तो, 

आयस [सं० अवसून्न्लोखंड ] वि लोखंडी; 
लोखंडाचा, 

आयात [ खं आस-्या ( जागे ) ] वि० 
आलला; थयऊन पाचलेला; व्राहरून आलला , 8आ- 
यात माळ पु० परगांवाहून किं परडेशाहून विका- 
बयासाठो आलेला माल. &आयातनिर्गत स्त्री? 
वाहेरून आठला माल आणि बाहेर पाठविलेला 
माल किं० अद्या मालांवर वसावेलेले कर. 

आयाबाया [ म०' आईवाइ 'चें अ० व० ] 
स्त्री अ० व०८९ स्त्रिया. २ विनकर्तवगार माणसें; 
निरुपयोगी, रदड, कुचकामांचो माणसे; उ० तुझ्या 
सारखे वीर जेथें थकले तेथें ह्या आयाबाया काय 
करणार ? ळेव्वक्षांमध्यें एक साया, वरकड 
साऱ्या आयाबाया वृक्षांत वृक्ष एक सागवानू, 
वार्कांचे वृक्ष टाकाऊ. 

आयाम [सं० आ--यम्‌ ( ताणणें ) ] पु० १ 
लांबी. २ विस्तार. २ नियमन , नियंत्रण. 

आयास [सै० आ--यसू ( यत्न करणे, कष्ट 
देणें.)]पु० २? श्रम, कष्ट. २ थकवा. २ दुःख, 
शोक. &आयास प्रयास पु० अ० व० नाना- 
प्रकारचे कष्ट; परिश्रम आणि मेहेनत . 

आयासी [ सं० आयास--म० ई ( प्रत्यय )] 
वि० कष्टाळू, मेहेनती , 

आयु [ स॑० आयुस्‌च आयुष्य ] न०१ आयुष्य, 
२ जीवित. &आयुदाय पु० आयुष्याचे प्रमाण, 
आयुर्वेद पु० 2 वेद्य्यास्रावर एक मूल प्रमाण- 
भत ग्रेथ आहे तो. २ केद्यक. आयुरारोग्य न? 


८५ 
3 


दीर्घ आयुष्य आणि रोगरहितता, आयुष्मानू 
वि० ९ दीर्घायुषी . २ जिवंत. २ शाश्वत. आयुष्मान्‌ 
भव तुला दीधे आयुष्य प्राप्त होओ ! ( आशीवां- 
दाचें हें वाक्य आहे ). 

आयुष्य [सै०] न ० जीवितमेयौदा . &-मर्या- 
दा स्ी० आयुष्याचा परम अवाधि. आयुष्याची 
दोरी स््री० आयष्य ख्पी दोरी. -क्षेप पु० आयुष्य 
फुकट घालविणे. 


३.२ 
२५५५३ 
14 


अचौधतत [ खंर ] नं० 2 युड, २ रॅणंभापे. 
३ कप, 

आए ख्री७ । विजयाचे आकुर्वाश रोक, २ 
अणकु चीदार खिळा. ३ एकाथात्ला घाई करणें किं ० 
तगादा लावणें ( 1क्र० लावणें ), ४ चाकाच्या 
लुंब्यापासून थावेपर्यंत जे दांडे असतात ते प्रत्येक. 
५ युदस्थानचें ॥किं० मांडीवरचें गळ. ६ शरीरांवर 
असलेला केशांच थुवका किं. भीवश. ७ बिरीः 
दांडूच्या खळांतील सहा ही संख्या ( वकट, लेंड, 
मड, ताल, आर, वैद आणि झकू, बिटीपासून गर्छा 
पर्यंतचे अंतर दांडूने भोजतांना हे अंक मुलें योज- 
तात ), ८ अजगर; यावरून आळशी माणूत. ९ 
कोणत्याही वस्तूचे अणकुचीदार टोक ( दोरीचे, 
लाकडाचे, खिळयाचें इ० ). १० अंकुर; उ० नाग- 
वलीची आर एकदा रुजली म्हणजे वेल वाढतो. 
१२ वे्लांचा ताणा, १२ ठेचण्याची पराणी 
(लोखंडाची अणकुचीदार सळई.) १२ ( संसाराची , 
प्रपंचाची , नोकरीची, इ० ची ). टोचणी कि० 
जाचणी ( क्रि लागणें, असणें, लावणें ३० ). 

आरई स््री०्युदस्थानी किं० मार्डवर झालेले गळु 

आरक्त [ स॑० आ--रंज्‌ ( रंगावेणें ) ] वि० 
तांवडा; तांवड्या रंगाचा. 

आरज स्त्री० आढ्यता. वि" त्रे. 

आरजा ख्ी० क्रतु प्राप्त झालेली ( स्री), 

आरण [ सं० ] न० युडधस्थान, 

आरणी ख्थी० शक्त, 

आरणे अ० क्रि» ( कोंबड्याचें ) ओरडणे. 

आरणें अ० क्रि आळसाने कि० सुर्स्तांमुळे 
पडून राहाणें किं० लोळणे. 

आरणें अ० क्रि आते उत्सुकतेने इच्छिणे, 


आरण्य [ सं० “ अरण्य ' पादन ] वि० 
रानांतील. 
“पारण्यक [ सं० ' अरण्य घासत ] पु० 


अरण्यवासी. न० वेदाचा एक भाग; वेदान्त. 
आरत [ सं० आराति ] स्त्री? आरती. 
आराते [ सं० आ-- रम आनंद पावण ४9] 
स्री० १ थांवणें. २ ओवाळणें; आरती .७-कुरवंडी 
खखी० देवास किं० संमान्य माणसास ओवाळणे 
क्रे० ह्या ओवळण्याच्या विधीस लागणारे ताहिय 
( निरांजन, ताम्हन , तांदूळ, इ० १. 


आरतें १५८ 


आरतें क्रि अ० 2 आलीकडे. २ अगोदर, 
आरंधें न० > अनपत्यत्वाचे दु:ख, २ दु:्ग्वाचा 
कोल्टाहल 
आरपणें अ८ क्रि नष्ट होणे 
आरपार क्रि अ० 2 मधून, आंतून. २ पला- 
कड, २2 वा टोकापासून तों ऱ्या टोकापर्यंत, 
आरंबळणे अ८ क्रि> 2 वरळपॉ.; ओरडणे, 
२ झोपेन नुस्तावणें 
आरध [ सं2 आ--रभ ( उत्सुक डोणे ) | 
वि आरंभिल्लेटे: सुरू केलेले, 
आरंभ . सं० ' आरवख्य ! पहा | पु० सुरवात, 
प्रारंभ, £-द्यर चि2 आरंभो माठा उत्साड दालख- 
वृन नंतर हातपाय गाळणारा . 
आरंभण [ सं? “आरंभ? पहा ] पु० २ 
संगीतममंज्ञ श्रोता. २ आरंभ करणारा 
आरभरा [ सं८ “आरंभ? पहा ।) न०८८2 
सुरवात, प्रारंभ, २ वरणॅ. ३ धरण्याची मूठ 
आरंभणें [ सं० आरंभ ) स० क्रि2 सुर 
करणें; करावयाला उद्यक्त दोणे 
आरभ्य, आररंभणीय [सं आररभ 
( उत्सुक होणें ) | वि2 ज्याला सुरवात करा- 
वदाची आहे असें [ काफिला 
आरमार [ पोर्च्युगीज़] न० लढाऊ गल्बतांचा 
आरय स्त्री युटण्थाना [किं० मांडीवर आललें 
गळं. 
"आरवंठा पु० ज्यांतील भाताची कापणी झाली 
आहे असे भातज्षेत. 
आरवणी स्त्री? कांबड्याचें आरवणें. 
आरवणें अ० क्रि० (कोंबड्याचे) ओरडणे. 
आरळी स्त्री> घोड्याच्या अंगावर उलय्या 
दिन असलल केश (डे अशुभ लक्षण समजतात) 
आरा'बक [ सखं०८ आ--राध ( सिद्दीस जाणें, 
सज्ज होणें ] पु० 2 पूजा करणारा. २ पुजारी. 
३ तोपविणारा; प्रसन्न करणारा . 
आराधणूक [सं० “ आराधणें 'पासून ] स्त्री ० 
१ देवाला प्रसन्न करणें; देवाची भक्ति करणें. २ 
एकाद्या माणसाची मर्जी प्रसन्न ठेवण्याचा प्रयत्न 
आरा'बर्णे [ सं आ--राध्‌ ( सिद्धीस जाणें 
सज्ज होणें ). स० क्रि० 2 देवादिकांस प्रसन्न किं० 


सेतुष्ट करणें; पूज़िणें, २ एकाद्या माणसाची मजी 
संपादण्यार्‍चा प्रयत्न करणें 


भआरूढ 


आराधन . “(० ' भआरावणे' पडा ] म० ६ 
नोपविणें; संतु2 कर, २ पूजा , उपासना , भार्फि. 
३ समान, ४ सैपादण; (मळविर्णे, 

आराघना [ सं? आराधन ' 'हा  स्त्री० 
2 * आराधन " पहा. २ सन्यासी , समाधिस्थ, याचे 
पुत्रादिक र्‍याऱ्या स्मस्णार्थ श्राद्धस्थाना जें वाम 
करतान तें, 

आराधी पु पूजा करणारा. 

आराध्य, आराधनीय | सळ आस-गाध (सज्ज 
होणे, सिडीस जाणें 9, वि० ८2 ज्याची आराधना 
करावयाची ते ( देवत, इ० ). २ ज्याची मर्जी 
राख्यावयाची तो मनु'य. £-देवत न८ ,-देवता 
स्त्री ८ 2 कुटुंबांत उपास्थ म्हणन गांगल टॅवत ० 
देवता. २ 'वुझ्यामत्या ज्या माणसाची तुदामत 
करतो नें माणसत्याचे आराध्य दबत ( किव्टेवता), 

आरापारा क्रि८ वि मधन मधन: सर्व भागा 
सारखे खचन नव्हेत अद्या रॉतारने; [वरळ विरळ; 
३० यंदा आमच्या ह्या आंब्याच्या झाटावर आंबे 
आरापारा धरले आहेत, दाट नाहोत. 

आरावा पु८ ऐटिक वैभवाच्या ज्या ची 
समच्चयानें ( असें शतभात, नोकरचाकर, १४१ 
पालख्या, इ० ). 

आराम [ फा० ] पु० 2 समाधान, मनो 
व्यथेचा कि० शार्री!रिक व्याची चा उपद्दाम ड्‌विश्रांति 
सुग्वस्थिति, ९-खाना पु श्रांमंतांच्या वरांती 
बश्रांतीचा [किं० निजावयाचा महाल. -द्शीर १० 

वदायक; आल्हाददायक 

आराम [ सं० आ--रम्‌ ( रमणे, आनंद )] 
पु० 2 आनंद. २ वाण, ३ खेळ. ४ विश्रात क 
राजाच्या क्रीडेचा वाग, 

आराव [ सं० आ:-रु ( शब्द करणें )) उ” 
2 ओरडणे. २ पक्ष्यादिकांचा शब्द 

आराप, आराश, आरास [ फा० आरापथिपू] 
स्त्री घर, वंगला , महाल, दिवाणखाना, 
शोभिवंत करणें ( दिवे वगेरे लावन, हत्या, 2 
टागून, आरसे, [चत्र वगेरे मांडून) 

आरुता क्रि वि० आलीकडे 

आरूढ [ स॑० आ--रूढ ( चढलेला; रुह उग” 
वण , चढणे )] वि७ 2 चढलेला. २ उगवलेला 


जात्या 


आरूढि 


आरूढि[ सॅ० “ आरूढ ? पहा ] स्त्री 2 वर 
चढणें. २ सर्य वगैरेंचा उदय होणें. 

आरूढणें [ स॑० ' आल्ड ? पहा ] अ० क्रि० 
१ चढणे, वर जाणें; वर चटून बसणें. २ लोकां- 
मध्यें एकादी वदंता प्रसृत होणें; पकार्दा गोष्ट फारशी 
विश्वास्नीय नसून लोकांमध्ये फैलावणें. 

आरेखणें स० क्रे० नियंत्रणेंत [किं आटो- 
क्यांत ठेवणें. 

आरोगण न० भोजन; भेवन. 

आरोगणे स० क्रि० जेवणे, खाणें. 

आरोग्य [ सं०  अराग 'चें भा वा० ना० 
अ ( नाहीं ) “ राग ( दुखणें )] न० रोगराहितता; 
र्नारांगीपणाची स्थिति. 

आरोठा पु कापणी केलेले भाताचें शेत. 

आरोप [ सं० आ * रुढू ( चढणें, उगवणें ) ] 
सु 2 ठेवणें. २ चढविणे. २ बोजा लादणे. ४ 
दोष देणें, टपका ठेवणे. ५ ऐक्य मानणें. ६ नसता 
गुण कल्पिणें. ७ झाड लावणें, बीज लावणें. 

आरोपणें [स० “ आरोप ? पहा ) ] स० क्रि० 
१ आरोपित करणें; एका पदार्थावर दुसरा ठेवणें, 
लादणें, वसविणें ,इ० . २ पदार्थाचे ठायो नसलेला युण 
त्याचेवर कल्पिणें. २ हवाला करणें; ( एकादें काम) 
एकाद्याच्या माथा मारणें. 

आरोपार [ म० आरपार ] क्रे०- वि० ९ 
मधून, इकडून तिकडे; ह्या टोकापासून त्या टोका- 
पर्यंत. २ अगदीं अंतर्यामापर्यंत. 

आरोपित [ स॑० ' आरोप ? पहा ] वि० १ 
लादलेला. २ चढाविलेला. २ कल्पिलेला . 

आरोसापारोसा वि० स्तान न केलेल्या [र्क 
न धुतलेल्या, किं० न विसळलेल्या स्थितींत असलेले 
( माणूत, चिरगूट, भांडें ३० ). 

आरोसा पु० अणकुची; टोक; सुळका. 

आरोह [ सं० आ--रुहू ( वाढगें, उगवणें ) ] 
युं० १ चढणें २ चढ, चढाव. २ क्रमाला अनसरूने 
चढत जाणें. 

आरोळी स््रो० ९ मोठी हाक. २ किंचाळी. 
३ एक प्रकारची जाड पोळी. र 

आर्जव [ खं० क्रजु ( सरळ ) यांचें भा 
वा० ना०] सं०न०, म० स्त्री०, न० २ सरळ- 


विनवणी 


पणा. २ घुमत. २३ . &आजंवशाक्त 


१५८७ 


आये 
स्री० २ खुशामत करण्याची शक्ति, ताकद. २ 
लाळवबोटेपणा करण्याची पात्रता, ३ लहानपणा, 
नत्नपणा . 

आजेविणें [ म० * आर्जव ? पासून ] स० 
क्रि विनविणें; एकादयाची खुशामत करून त्याला 
संतुष्ट करणें किं० वश करून धेणे. 

आजवी [ म० आर्जव--ई ( प्रत्यय )] वि 
९ खुशामत करण्यांत पटाईत. २ ुश्यामत करून 
आपले काम साधणारा. २ ल्हीन, नत्न. 

आजेवृ * आजंवी ' पहा. 

आतं [ सं० कऱन्जाणें, मिळविणे ] विठ २ 
पीडिलेला; मस्त; दुःखी: कष्टी. २ रोगी, रुग्ण, 
२ विपन्न. ४ अनाथ. 

आतं न०, स्त्रो० ९ उत्कर इच्छा. २ उर्णीर्वांची 
पीडादायक जाणीव &-भूत वि० उत्कट इच्छेने 
पीडेलेला. -साधु , -अभिसानी वि० पीढलेल्या, 
दुःखी , किं० विपन्न माणसांविषयो कनवाळं; दादर; 
मायाळू. । 

आर्तव [ सं० उतुसंवधा ] वि १ योग्य 
काळचें. २ क्रतूंत उत्पन्न होणारें. न० १ स्तियांचा 
मासिक ललाव किं० विटाळ. २ रजस्वलेचें चवथ्या 
दिवसाचें स्तान. 

आति [ सं० ] स्त्री २ दुःख. २ उपद्रव, 
पीडा, त्रास. ३ आजार, रोग. ४ नाश, क्षय. 

आर्थ [ सं० अर्थ ] वि० १ अ्थांला धरून 
असलेलें; अर्थासंबंधो; अ्थनिष्ठ. ( याच्या उलट 
शाव्द ). २ आभिप्रेत. 

आर्थिक [ सं०] वि० २१ अर्थसंपंधी, २ 
श्रीमंत. ३ शाहाणा. 

आंदर [सं० ] वि० १ भिजलेला, ओला. 
२ रसभरित, ताजा. ३ दयार्द्र, मायाळू. ४ मऊ. 
&-श्शाक न० आलें. 

आद्रक [ सं० ] न० आलें. 

आदरा [ सॅ० ] स्थी० सहावें नक्षत्र. 

आधिक 8 खै० अर्ध ] पु० अरधेर्लानें शेत 
करणारा . 

आर्य [ स॑०] वि०१ कर्लान; त्रे्ठ जातीचा. 
२ सभ्य, सदाचारसंपन्न, पु० २ त्रे माणूस. २ 
स्वामी. २ युरु. &-आवते पु० हिमाल्य 
आणि विंध्य ह्यांच्यामध्ये जो हिंदुस्तानाचा प्रदेश 


आया 


आहे तो: पुण्वभूनि. -पुत्र पु ( नाटकांत ) 
नवरा. २ राजा. -मिश्रव पु० पृन्च 
समान्य मनुष्य. -लिंग,-रूप पु” भाद. -ऱ्त्त 
न० सदाचार, 

आर्या [ खै० “आय च 
» पूज्य त्त्रा ३ पाबती 

आर्या [ सं? )] स्त्री एक प्रकार चें वृत्त ॥क० 
ह्या वृत्तांत रचळेळें पच, आ्यांवृत्ताचे अनक मकार 
आहेत त्यात तुग्य पांचे आहेत. आरव. ग, 
उपगात , श्रागि आयर्गिति. व्यवडारांत 
निळा “ आर्या * म्हणतात तिचें वृत्तशास्तांत 
गति? असे रांव आहे वृत्तशास्त्रांताळ जा 
आया तिच्या प्रथम पादा आणि तृतीय पादा वारा 
माचा असतात; दुसऱ्या पादा अठरा श्रागि चवथ्या 
पादो पंचग शअरसंतात 

आर्थ [ सं० ' क्रॉप ' सबब | जे ८ क्र्पी- 
संव्रेयो, २ वैदिक ( लोकिक नळ त॑.-य्रंथ, शान 
वर्ते, चोर, प्रयाग, ६७ ).. २. ॥वल ( वेद 
तुल्य ). पु” विवाहाच्या आठ प्रकारांपँका एक, 
( ह्या प्रकारांत गाय बट, घेऊन कन्यापण केलेले 
असने: मागें अष्टाववाह पहा ). न” वेद, मराठोत 
आर्प-विचित्र, तऱ्ढेवाडक, र्ढ माग ९ अनुसर- 
णारा: धाडसी . &-विवाह पु” गांत बैल धऊन 
कन्यार्पण करून जॉ विवाह ता 

आल स्त्री» ज्याच्या मुळापासून कातडे, 
रंक्रीम, वगैरे रंगविण्यासाठी तांबडा र्ग काढतात, 
ती वनस्पाते. 

आलकक्‍्तक [सं ० 


गाण 


सद्तंन. 
स्ञ्ञा८ 


न्ञात्का 


र” १ ग्ट 1 न्ऱ 


2.10, 


अल्बत नआळिता ]पु० आठिता. 

आलळंकारिक [ सं० * अल्कार 'पाखून ] वि 
१ अलंकार ज्यांत आह जी (भापा, गेला ) 
- उपमा, रूपक, इ० चें निरूपण करणारा ( येथ 


"2 


रकिं० पौडत ) 
आलकट, आलळगट व ० हलकट अड, हूड, 
आलग न० अस्र 
आलळबेला [ हिं० ] मागें ५ अलवेला? पहा. 


जञलवबेली क्रि2 वि० सहजातहजा 

आलळंब [ सं० आ-'-लेब ( लावण ) | पु० 
१२ लोबणें, २ आश्रय, आधार. ३ ओळंबा 

आलळंबन [ सं० ' आलं ? पहा ] न० ८२ 


र्ष्य् 


आातळकड 


र, तशय. स्थान. (साहित्य) 


1 
भनावूचीला उन्नेजक कारण, '» एकाग्रता, 


| 4 


> 


३ निवा- 


२ म्थान, 


आत्टय स धर, 
याये [वि साठ- 


साची जागा. ४ काहा पदार्थ ठेवण 
विण्याचे बारदान, 

आत्हवाल न० 
मुळाभोवताो पाण्यःसाठो केलेव्ला खवळे 1]; 
आलस्य [स०' अल्स'चं भा वा” ना? ] 
आळस 

आतला [| म“ ' धग य 
पु० रूप ] अ० क्रि 2 येण ह्या क्रियाप र्ये भ० 
वा” पु० ए०८ व” व८ आला गला 
पु०, आल गळ न० १ ५ पाहुणा प्रसंगान 
आलला कि० थोडक्या काळापुरता अलेला माणून 
3 कांही कामासाठो घराच्या भाहेर पडणार माणूस 
क० वाहरचे यणार मारल ्चॅ॑दार 
आल्यागल्यासाठो उवड आर्य आल्यागल्याच 


( सॅ० भाळे ( झाडाच्या 


न “५ 


भ० का? ब 


श्रात्स्त्टा 


उकळ कत 74 


घर न८ ज्या धरात वारवार पाद्रणे येतात 

जथे पाहण्यांचा सत्कार हॉता ते घर; ज्या थरांत 

पाहुण्यांना बिदोष भवडगा आहे. तै धर 
८ वि० 


आल्हा दिवस पु० ८ प्रत्वव, दिवस . कि 

प्र्येक दिवड आला दिवस तूं खेळत अस 
तास; तुझा पराक्षा कशा पाल हाणार ? 

आलात [ सं०८ न० ] कालीत 

आलळान [ खे० न० ८ हत्ती वांधण्याचा खाव 
२ ब्रेंडी, ३ दोरी 

आलाप [ सं० आ--लप्‌ ( बोलणें ) ] उ” 
भापण., २ सांगणें. ३ गाण्याचे सू. ४त 
गप्पा सप्या . (“ अलाप ? पहा.) 

आलापणें [ सं० ' आलाप ? पासून ] सन्क्रै 
एकांडे पद क्रि पदाचा भाग युणयुणणें 

आलापाला [ म० ' पाला ' यादया 
ही सांगड ] पु० जाडे भरढें गरीवाऊ जेवणा 

आलावा [ फा० आलावा ] पु० मोदोरमात 
मसलमान लोक ज्या खडुयांत आभ प्रज्वालित 
करून त्याच्या भोवतों नाचतात तो 
आलि(-ली-) कडे क्रि2 वि? हृहींच्या 
काळो; सांप्रत; अर्वाचीनकाळा आलीकडच 
आलिकडील म्ह० हलांच्या काळचा 


“र 
च 


१ 


आला 


आलिग 


आललेंग पु० नांगर हाकणाऱ्या माणसाच्या 
कोरल्याच्या ( म्ह० चावकाच्या ) लाकडी मुठोला 
कातड्याची वादी ( तुताती ) त्रांवावयासाठो 
केलेला कोयंडा. 

आलिंगणें [ सं८ आ--लिंग्‌ (जाणें) ] स० 
क्रि कवटाळणें;-ला मिठी मारणे. 

आलिंगन [ सं० “ आलिंगणें * पहा ] न? 
कवटाळणें, मिठी. 

आलिंगित [ सं० आ-लिंगू (जाणें) ] 
वि० कवाटाळलेला; मिठी मारलेला. 

आलिजाहां [फा० आली जाह] वि० प्रचंड, 
अवाढव्य, फार मोठ्या प्रमाणावर असलेला , (कार- 
खाना, संस्था, सरंजाम, इ० ). 

आलिश्शां, आलिशान [ फा० ] वि० फार 
वर'च्या दर्जाचा , अतिश्रेष्ठ (पत्राच्या किं० अजाच्या 
मायन्यांत योजावयाची पदवी ). 

आली स्त्री जिच्या मुळापासून तांबडा रंग 
काढतां येतो अश्शी एक वनस्पाते 

आली [ सं० ] स्त्री० सखी, मैत्राण 

आली गेली [ म० येणें[-जाणें यांपासून ] 
स्थ्री० 2 नफा नुकसान; जमा खर्चे; आय व्यव 
२ सोयीची किं० गैरसोयीची गोष्ट ( व्यापारांत 
किं० व्यवहारांत घडून आलेली ); ३० तुम्ही 
आपल्या चोपड्या नॉट तपासून ध्या; आली गेली 
मजवर लोटाल तर तें मला पथकरणार नाहीं 

आलू, आलबु (-बो-)खार [ फा० आल्वु- 
खारा] पु० ठुखारा नांवाच्या शहराहून आलेले एक 
प्रकारचें फळ. 

आलेख [ सं० आ--ल्िख्‌ ( रेघा काढणें ) ] 
पु० १ लिहिणे. २ पत्र. २ जे लिहिले तें. 

आलेखन [ सं० “ आलेख ? पहा ] न० 
ओरखडणें. २ चिल्ल काढणें. ३ लिहणे. पु आचार्य. 

अलेख्य [ स० “ आल्खे ? पहा ] न० 
चित्र. २ लेख. २ जें ल्हावयाचें तें.७-शेष वि० 
मृत, मेलेला 

आलोक [ स॑० आ--लोक्‌ ( पाहाणें ) ] पु० 
१ पाहागें. ३ दिसणे, देखावा. २ दृष्टीचा टप्पा 
४ प्रकाश. ५ दिवा. ९ जयजयकार. €&>-मागं 
पु० खिडकी , गवाक्ष. 


१२ 


आवजाव 


आलोकन, आलाकित [ सं० * आलोक * 
पहा. ] न० £ पाहाणे. २ विचार. 

आलोडणें [ सं० आ--ल॒ड (घुसळण, घोरणे) ] 
न० १ ढवळणें, घुसळणें. २ मितळणें. २ खळवळ 
करणें. ४ ( लाक्षणिक ) चिंतन करणें, विचार 
करणें. 

आलोडन [ सं०' आलोडणें ' पहा ] न०१ 
ढवळणे. २ मिश्रण.३ खळवळ. ४ चिंतन, विचार. 


आलोढडित [ सं० ' आलोडणे * पहा ] वि० 
2 ढवळलेलें, घुसळलेलें. २ मिश्रित. २ विचारांत 


घेतलेले, तपासलेलें, चिंतिलेलं. 

आलोड्य [ सं० “ आलोडणें ? पहा ] वि०१ 
ढवळावयाचें. २ मिश्र करावयाचें. ३ विचारांत 
घ्यावयाचें, ज्याची परीक्षा किं० तपासणी कराव- 
याची असे. न० प्रावीण्य, पारंगतता; ३० ज्यात- 
पांत त्याचें चांगले आलोड्य आहे; (ह्या अर्थी 
“ आलोढ्य ? * ओलाढ्य,' अशीही रूपें आहेत. ) 

आव पु०१ मोठा देखावा; डोल; अवसानाचा 
पाविल्ला ( क्रि० घालणें; आणणें ). २ सुवक [किं० 
नीटनेटका आकार किं० दशन. २ धाडसाचा, 
हिंमतीचा, किं० धमकदारीचा आविर्भाव. ४ 
आटोका, पोंच; आवांका. ५ उद्‌भव, उगम. ६ 
घेर्य , उत्साह. ७ अवढंवर . 

आंव [सं० आमन्कच्या ] स्त्री” २ आम, 
आमांश ( रोगविशेष ). २ गुदद्वारा शेंवडासारखा 
वहिर पडणारा मल. & रक्ती आंव स्त्री० ज्या 
आजारांत ग॒दद्वारा शैवडासारखा मल 

आवई स्त्री वातमी, गप्प, भुमका, कंडी 

आवक वि० आलेडा, येऊन पोचलेला, ( पतन, 
सरकारी कागद, इ० ). वाहेर जाणार्‍या कागदांना 
८ जावक ? हा शब्द लाविला जातो. 

आंवकणें अ० क्रि कचरणें; माघार खाणें; 
साझंक होणें 

आंवगणें अ० क्रि १ अव्यवस्थित रीतीनें 
वेशिस्तपणें, [किं० ताळतंत्र सोडून वागणे; स्वच्छं 
दीपणानें वागणें. २ आटोपणे. ३ अंगा आणण 

आवंजणें स० क्रि नाचणी, वरी, इ० चे 
रोपे उपटून दुसऱ्या ठिकाणीं तयार केलेल्या जमी- 
नींत रोवणें, 

आवजाव [ हिं० आव ( ये )--जाव ( जा)] 


आवट 4 


स्री 2 येणे जाणे: एकाद्या मागसाला विनाकारग 
दिलेले हेळयाटे; उ० तुम्हाला काय जवाव याववाचा 
अमेल तो आतांच्या आतां द्या: मला उगीच आव- 
जाव लावं नका 

आवट पु 
ठुंविळल्या लाकडांचा ढाग. 


2 इमारतीच्या उपयागाकारता रथन 
बृपेगांच्या लाकडाचा 
डींग. 

आंबटणी स्त्री८> नाचर्गा, वरी, 
ठिकाणाहून उपटद्रून दुसऱ्या ठिकाणा 


इ८ राप ण्का 


लावण्याचे 


काम 
आंवबटणं ल० क्रि८ नाच 1, 'वरी 
रोपे एका जागेतून उपद्रून दुखऱ्या जागत रावर 
आवटणं अ० क्रि उरण 
आवड स्त्री” प्रति. मांग “ अवड ' पहा 
आवडणे प्रातीस पात्र डोण, माग ' अवडण 
पट्टा, 
आवडक वि० 2 साकार. २ दृथ्य. 
आवडताही क्रि वि० भलत्यालहा. 
आंवडवणी न८ ल्त्राचो पानें वगैर धालन 
स्नानासाठी तयार केलेलें पार्णी, रु 
आवडसावड स्त्री» 2 मागस, वेल, नांगर, 
इ एकमेकांच्या उपयोागालाठो देण्याधेण्याची 
पडाने ( शेतकरी लोकांची ). २ एकमकांनी एक 
मेकांस एकाच जातीच्या कामांत कलला मदत 
आवडाव पु० पक्कड; पकडल्याची स्थात 
आटोका. स्त्री७८ दरवढयाराना ॥क०८ सैन्यांतालि 
शिपायांनी केल्ली नासधूस , जाळपाळ, ४०. स्त्री 
मुलांच्या खाड्या . 
आवडी स्त्री? आवड, पसंती . 
आवडे वि० भल्तें; भलतेंसलतें . 
आवण न? 2 भातदात. २ भाताचा रोपे. २३ 
भाताचा रोपे एका ठिकाणाहून उपट्रून नंतर जथे 
पुन्हा रावतात तें शत. ४ भाजीपाला किं० लहानसे 
शेत ज्या जमीनोंत करतात ता जमीन 
आंवणी स्त्री ० १ भाताची रोपें एका ठिका- 
णचीं उपट्रून दुसऱ्या ठिकाणा लावण. २ अश्या 
रोपें जेथे लावतात तें शेत 
व वि० १ भाताची रोपे एके ठिकाणचा 
पुन्हा लावावयासाठों तयार करून ठेवलेले 
( शेत ). २ अशो लावलेला ( रोपे ). ३ दुसरी 


शह 2 | 
20 "अ 


८० आवरण 
कड लावावयासाठा उपट्लला ( रोपे ). 
आवणें स० क्रि> भाताचा, नागलींचा, 


मिरचीचा, वांग्याची , ४० चो रोषे एका ठिकाणां- 
लून उपद्रन दुसऱ्या ठिकाणा रॉवणे. 


आवणें, आंवणें [ सं? ' आचमन ' पावून ] 


अ० क्रि भोजनानंतर तोड आणणि हात पुणे; 
आंचवणे, 

आवंतणें | खै० ' आभभप्रग ' पाचन | स० 
क्रि> भाजनाथ बोलावणे; आमंत्रण करणे. 

आवंतणे । सं श्रासंत्रश ।) न८ नाजनाथं 
केळळे श्रामंत्रश . | 

आवंतर वि भाकराच; इतर; किरकाळ 

आवथी स्त्री८> ' आहात ' पहा. 

आवर, आवर आटोप [ म? आवरणे) 
आटोधणे ] पु० 2 सं काच: थाडकया जागत 
ठेवगे. २ व्यवास्थित रीनीनें पदार्थ, सामानसुमान) 
इ लावगें, ठेवगे, ४०, ३ संमाप्तीला सुरवा 
करणें, ४ आटोका, निथ्रण, ५ काम उरकण्याची 
सफाई, चट्पर्टातपणा, ४०, 

आवरक्र वि 2 वेष्टिणारा, मर्यादित १२ 
गारा, आच्छादणारा, झाकणारा , खंडाळणार! 

आव 


नियंबित करणारा : आटोक्यांत ठेवणारा 
रक श्राक्षि स्त्री ८ नियंत्रित करण्या ची १९ आट 
कयांत किं० कत्रजांत ठेवण्याची तावडे. _ 

आवरजा | फा० आवर |) पु” विशिष्ट 
संदर ( हिदवाचें ), किं० त्या संदराचा उतारा. 

आवर्जून क्रि वि० मुदाम; निक्षून; वं 
पूवक; कळकळीने 

आवरण [सं० आ-वर ( झाक 
न० १2 झाकणें, गँडाळणे, वाध्रण 
वेष्टन, आच्छादन . २ प्रातत्रथ नियंत्रण , विल 
४ अज्ञान. ५ तट, भिंत, कुंपण, ३० द्‌ रि 
खत. ७ ढाल, ८ भाद्रपद शुक तृर्तायच्या 
कांहो खाण्यावर मन जाऊं नये म्हणून आधल्या 
दिवशीं रात्री वाथका जे आकंठ भाजन करतात 
ह्या भोजनाला 'आवरणें२असेंही म्हणतात “चा कि 
स्त्री ० वस्तूचे खरें स्वरूप झाकून टाकणारे 3 
मंगा वि वांगे... देवता आं आळ त. > 
एकाच्या विश्षेष्ट कर्मांची जी मुख्य देवता 
भोवती राहाणाऱ्या ज्या अवांतर दवता 


आवरणं 


यया: उ० अनंताच्या भोवतालो ज्या अष्ट दिशांच्या 
डरैवता असतात त्या. २ राजाच्या कि० कांणा 
झोऱ्या अधिकाऱ्याच्या सान्निध्याला असगारेत्याचे जे 


३-३ 


सलहागार, ३० ते. २ श्रीमंतांचे वगल्वचे, लाळघोटे, । 


थुंकीझेले, गोंडाघोळे, आवरणशाक्ते, आवरशाक्ते 
स्थरी० ८ माणसांना आपल्या नियंत्रगेंत ठेवण्याची 
हातोटी. २ व्यवहार सुरळीतपणें चालविण्याची 
सफाई. आवरणशाक्ते स्त्री तव पदाथांचे खरें 
स्वरूप झांकून टाकण्याची शाक्ति म्ह० मावा. 
आवरणें [सै० : आवरण " पहा] स० क्रि० १ 
ख॒कत्र करणें. २ आटोपणें. २ व्यवहार किं० पसारा 


शुंडाळणें, ४ संपाविगे, ५ आटोपता घेणें. ६ निवा- । 


रणें. ७ संभाळणे. ८ ताब्यांत ठेवणें: कह्यांत 
ठेवणें. ९ व्यवास्थितपणें ठेवणें. 

आवरणें न० भाद्रपद आुछ दितीयेस रात्री 
भायका जेवतात तें जेवण; वर “ आवरण ' पहा. 

आवरदा पु०, आवरदे पु० अ० व० [ फा० 
आवरटद््‌हून्च्याणलेला ] आयात माल; आवक. 
्‌रछआवरदाजमा स्त्री आयात मालावरील जका- 
तीचे उत्पन्न. आवरदेरवाना पु अ० व० 2 
आयातीचे आणि निगतीचे पदाथ. २ आयात व 
निर्गत मालावर्राल जकाती वंगेरे. 

आवरसावर, आवराआवर [ “'आवरणें' या 
पासून ] स्त्री० वांधावांध, झाकपाक, वगेरे. 

आवत [ सं० आ--वृत्‌ (असगें) ] पु० ९ 
फिरणे; वळणे. २ पाणी, केश, इ ०चा भोंवरा. 
३ चिंतन; निरदिध्यास, ४ संशय. ५ गदांची किं ० 
दाटीची जागा. ६ ( वैद्यक ) सुवर्णमाक्षिक, ७ 
वितळणें. ८ संसार. ९ रत्नविशष. 

तना [ सं० आ--वृत ( असणें ) ] न० 
२ परत फिरणे; गरगर फिरणें; परिभ्रमण . २ धुसळणें. 
३ धान्य चाळणें. ४ अनेक धातु एकत्र कढावेणें. 
« पुनः पुनः करणें. ६ घोंकगें, अभ्यास. ७ 
'मध्यान्हानंतर छायेचें उलटणें. ८ वक्तगाळ करणें. 

आवतंनी [ स॑० आ5-वृत्‌ ( असणे ) ] स्त्री ० 
१ पळी, २ वितळविण्याची मूस. 

आवषांत क्रि०वि० सबंध वर्षात; सर्व वषभर. 

आवलणें [ आवलें यापासून ] स० क्रि० 
'वल्हविणें, 

चन 


आवाज 


आवाले (-ला) [ सं०] स्त्री ० पंक्ते; राजि; 
माला; ओळ; रांग; परंपरा . [ मारणारा . 
आदलें न० वल्हे. 8 आवलकरी पु० वल्हे 
आवशुद्ध वि० प्रमाणशुद्ध वांव्याचा. 
आवड्य [ सं० ] न० आवश्यकता . 
आव्यक [सं०] वि० अगत्याचा; जरुरीचा; 
कामाचा; निकडीचा. न० आवश्यक अशी गोष्ट; 
जञल्रींची वाब, [ पहा. 
आवस स्त्री अमावास्या, मागें :* अवस ! 
आंवल [ सं० आमेपनमांस ] न० बैलाचे, 
गायीचें, वगैरे मांस; ( वाघ आपल्या सावजाला 
मारून दुसऱ्या दिवसाकारितां जें त्याचें अवाशषष्ट 
मांस राखून ठेवितो ते). & आंवसावरचा वाघ 


! पु० आंबसत खात असतां व्यत्त्यय येऊन तें खाणारा 
वाघ चवताळतो व व्यत्त्यय करणारावर धावून 


जातो. यावरून रागीट किं० तापट इसम. 

आवतस्षा [ सं० आवासऱ्ऱ्राहागें, वततीची 
जागा ]पु०तात्युरत्या उपयोगाकरितां दुकानदार जत्लेत 
वगैरे काठ्यांचें किं० वाबूंचें जे दुकान उभरतात तें. 

आवह [ सं० आ--वह्‌ ( आणणें ) ] वि० 
आणणारा; या अथी समासांत अंत्य पदा हा शब्द 
येतो; जसें, हितावह म्ह० हित आणणारा , युणावह 
म्ह० युग आणणारा कि० युणकारक कि० युण- 
कारी, ४०. 

आवळा जावळा पु० ए० व०, आवळे 
जावळे पु अ० व० जुळे भाऊ. आवळ्या 
जावळ्या स्री० अ० व० जुल््या वहिणी. आवळी 
जावळीं न० अ० व० जुळों भावंडे. 

आवा पु० १ मातीची कच्चों भांडो भट्टोंत 
घालन भाजावयासाठां रचन ठेविलेलो अततात, तीं 
समुचयानें. २ अशीं कच्ची भांडी भट्टोंत धाळून 
भाजून काढलीं असतां त्यांचा समुचचय. & आवा 
उतरणें एकाद्या त्रीला झालेली सवं मुलें प्रोढ देस 
आलां असतां त्या सरींचा “ आवा उतरला ? असें 
म्हणतात. 
- आवा पु० १ आवणांतून उपटलेळा आणि 
आवणूंत रोवावयाची भाताचों रोपे. २ आवणूत 
रोंवलेलीं भाताचा राप. 


आवाज [ फा० ] पु० १ वाने ( बोल- 


। ण्याचा वंगेरे ). २ कटकट; गलबला , ३ स्वर: 


आवाजा 


कंठ ( गायकांचा वगरे ). & आवाजीदार वि० 
चांगल्या क्ावाजञाचा ( गवड, बाय 

आवाजा [फा०] पु० ८ श्रावाज 
बोळ्वाल्ा, 


आवाप | सं० आस--वपू ( पेरणे ) 


इ० ). 

२ प्रामा< : 
| पु परश 
असे बीजावापस्हळ्वा पॅगणे), 


(ंविपेटात: समासांत, 

अःवापन [ सं० आ<*वे ( विणणे ) |) न? 
2 कोष्टयांचा माग. २ खत काढण्याचे यत 

आवार | खं० श्रास-ज ( आच्छादण | 
पु०, न८ ८ पटांगण: मोकळी जागा ( धत भाव- 
नाळची बंगरे ). २ ठुंपण. 

आवारा पु० 2 अवाढव्य तयारी कि खटा- 


टोप. २ सामब्यांचा किं० साधनसामग्रीचा भव्य 
देण्वावा . 3 वरं आलल गळे दाठरणे क ० पुन्हा उठणे, 
आवारे. वि० दोन ( नंद भापत ) 
आवास | सं? आसवस ( राहाण ) | पु८ 
वसतिस्थान; सदन; धाम, 1 कुलधर्म. 
आवाह | सं० आस-वबद्द ( नेण ) ] पु० 


आवाहन [ सं * आवाह ? पहा ] न०८ 
बोलावणे; पाचारण: आमण: आव्हान ( प्राण- 
प्रातष्टा करत समया देवतादास ). &आवाहन 


विसजंन न० देवतेचा प्राणप्रातिष्ठा करणे ब्र नंतर 
तिला निराप देणे. [ क्रि ब्रालावणे, 

आवहणें [ सं० आ--वबह. ( नेणे ) |) स? 

आवाहित [ सं८ “ आवाहणें ' पहा । वि 
2 वोलाविलेला, २ मृतींच ठायो प्रातांत केलेली 
देवता . 

आवाळं, अवाळुं न० गरीराच्या एका भागो 
कांडी विक्रतीमुळें मांस वाढून जा [पड कि० गोळा 
उठतो तो 

आविंज(-झ) स्त्री» भाताचे रापे आवणांतून 
उपट्रून आवणूमध्ये रोवणें 

आवेंज (-झ-) णे ल० क्रि भाताचा रोपे 
आवणांतून उपट्टन आवणूंत रोवण्याची क्रिया करणे, 

आर्‍वेभवणे [ सं2 आविस ( प्रकट ) ५-भू चन 
होणें ) ] अ० क्रि2 2 प्रकट होणें; दग्गोचर होणे; 
उंदेसे लागणें; दिसणे, २ परिस्फाति होणें. 

जावेभवन [ सं०८ ' आवभंवणें ? पहा ] न० 
पार्स्फुटता; इग्गाचरतीा ; प्रकट होणें 

भावेभाव [ सं० : आविर्भवणे ? पहा ] पु० 


१८२ 


आठाक, 


हातवारे. २ 
-१0 विभ गव 


कबूल 


2 दंन; पारिस्कुटला, > डावनाव; 
लोग; देख्वावा: उ० लिन रागाचा 
आणन्या को तिच्या नवऱ्याला तिथ म्हणगे 
करावे लागल ! 


आावप्करण | स० शआविल ( प्रकट) करण 


श्या 


( करण ) । न० स्पष्ट करणें; प्रकट करण 
दाग्वांवणे . 

आविद्कृत [ खं० आविल्‌ ( प्रकट ) नट 
( करणे ) ] 2 प्रकट केळे; दालावलेले, २ प्रस्यात 


भआाव2 | स० श्रारवनविधा | प्रवश 1.४1 
» पिज्चाचादाना पछाडलेला, ५ यम्त, ८) शवा” 


युके, ४ आक्रान्त (३० लोभांवि्ट, कामावष्ट, 
क्रोंबाव2, ४० ), 


आवुत्त | सं० 
आव्रृष्त सं. आदत (असे) ) ची 
पुन्हां आळेला; वळळेला. २ परत किरल्ला 
आवात्ति | सं८ 
परत येण, वळणे, कि 
पृनजन्म. ८ गरगर फिरणे, 
करणे, ६ त्यांच टायपांवरून एक 
संथाचें मुडण, कि र्‍या वेळो छापलेल्या 
समुच्चयानें . 
आवेग [ सं८ ] पु 2 घा 
आवश. ४ ननाचा क्षाभ. 
आवेद्क [ स० श्रास-विद ( 
2 फियोदा. २ वातमीदार 
आवदून | सं८ “ आवेदक ' पहा ) 
कळांवण; सांगणं, २ फियाद. ३ विवा 
आवेल न० नारळाचा चोथा तापवून 


" पु० बहिणीचा नवरा 


त 


आवृत्त ' पडा ] खर? . 
किरणे. २ पलायन, * 


८ तौ गोष्ट पुन्हा 


पलॅल 
] वेळा छा 
। प्रती 


ट्ट 
टि 


शत 1 
ट्ट रॅ धर | "९9७ 


जाणणे ) ] 8० 


पिळून 


दभ 


, काढलेलं नेल 


। वसतिस्थान 


आवेश [ सं०८ आ ।- विद्या ( प्रवद्ण ) ) वा 
१ प्रवेशा. २ पछाडणूक. ३ उत्कट मनोविकार 
भतपिज्याचवावा, "५ मूर्च्छा ( अपस्मार ) 

ठं 

आवेदाणें [ सं० “ आवेद्या ? पदा ]अ० - 
१ छुव्य होण; संतप्त होणें उत्साहयु्ी 

आवेशी [| सं०आवेश --स० ४ ( प्रय 
वे० 2 आवेज्ञानें आक्रान्त; क्षोम पावले 


धमव गर उत्माहीं 4 स्ट रवि [/4 
शाक [ अ० आपकृ 1 वि प्रेमान 


ट्‌ 


| लोभाने आर्वापैलला. 


आदोकणं र 


आश्रयण 


भाशंकणें ( सं आ--शंक ( रांका धेणे, 
भिणें ) ] अ० क्रि० दकित होणें, कचरणें: भीतीनें 
माघार खाणें. 

आशंका [ सं० ' आद्ंकणे * पहा ] स्त्री 2 
संकोच; भाते; कचर. २ आक्षेप. &-नवरात्ते 
स््री० आश्षेपाचें किं० शंकेचे निरसन 

आशांकित [ लं० “ आठांकणें * पहा ] वि 
2 भ्यालेला; कचर खाहेला, २ संकोच पावलेल्या 
मनाचा 

राय [ 

2 स्थान. २ शयनस्थान. २ सांठा . 
कोठा, ५ आंतला भाग, ६ कोठार. 
मनोवृत्ति. ९ अभिप्राय, 20 उदेद; स्वेच्छा. 
संस्कार; वासना । 


40 आ--शी ( निञणें ) ] 

उदर; पोट; - 
७ मन. ट 
१२ 


:$ 


शा [सं०] स्त्री 2 इच्छा. २ ण्कादी वस्तु । 


मिळण्याचा संभव. ३२ पूर्व, पांश्रम, ३० ज्या दिशा 
त्यांपैका प्रत्येक. ४ लोभ; हांव. ५ एकादी वस्तु 
फालत व्हावी किं० सिद्ध व्हावी अशी मनीषा 
&8आशादराह्या स्त्री० 
वरी वाईट आसाक्ते, अपेक्षा, लोभ, माया, इ०. 
आशाभूत, आशाळभूत न० भक्ष्यादेपदार्था- 
साठां जिभा काढणारा; हावरट; लोर्भा. आशाळ 
वि हावरट; लांभी 

आशावणें, आशवणे अ० क्रि० उत्कटतेने 

ळण किं० अपोक्षणें; एकाद्या वस्तूवर आसक्ति 
ठेवणें [किं० तिचा अभेलाष करणें 

आह्यावण स० क्र एकाद्याच्या मनांत 
आशा उत्पन्न करणें; एकाद्याला आद्या किं० इच् 
करावयास लावणें; लोभविणें 


टू 


२ आसक्ति. ७ अपेक्षा 


4) 


आशा [ स० ] वि० ( समासांत अंत्यपरदा | 


इच्छा करणार[; अपेक्षिणारा; जसें, फलाशी म्ह 
फलाची इच्छा करणारा; धनाशी म्ह० धनेच्छु 
पुत्राशी म्ह० पुत्राची इच्छा करणारा . 

आध्णीं न० पोहे पाखडतांना जें पीठ ० 
भुसकट उडते तें. 

आक्षींपाश्ी [ पारशी ( पाश्तीं ) ह्याला 'आशी ? 
ची सांगड ] क्रि वि० जवळपास; आसपास; 
आजूबाजूस. 

आशीवाद पु०, आशक्षीर्वचन न० [ लं० 
आरि सइच्छा -- वाद (वदन बोलणें), वचन ( वच 


२ 


| नन्वोलणें ) ] 2 इच्छा; वर. २ अर्भाष्टाचिंतन 
। (दोन्ही शब्दांशी सहकारी क्रियापद देणें). २ वडील 
। माणसानं लहानास लिहिलले पत्र. &आशार्वा- 
दाथ, आशीवांदाथक वि० इधराचें गुणवर्णन 
[क० स्वरूपवणन ज्यांत केलले असतें आणि ज्याच्या 
। शेवटों तो इंब्वर तुमचें रक्षण करो अशी इच्छा 
प्रकट केलेली असतें असा ( छोक, वाक्‍य, इ० ). 
।  आशअआुताप [ सं० आझुऱ्च्शाप्रसतोप ( तुषस[ 
: संतापणें ) ] वि० अल्पसंतुष्ट; थोडक्यांत किंवा 
। लवकर समाधान पावणारा. 

आशोच [ सं० ] न० १ सुतक ( आप्तेष्ट 
मेल्यामुळे आलेले ). २ विटाळ ( मेलेल्या माण- 
सास खांदा दिल्यामुळे , ग्रहण लागल्यामुळे , वगेरेमुळें 
: प्राप्त होण।रा ). २ कुटुंदांत मूल जन्मल्यानें येणारा 
विटाळ (याला जननाशीच म्हणतात ). ४ ( लक्ष- 
णन ) घामटपणा; गालिच्छपणा; गवाळेपणा , 
&3आशोची ।वि० ज्याला आशोच (सोयेर, सुतक, 
वगैरे ) प्राप्त झाले आहे असा 

आश्चर्य [ सं० ] न० १ चमत्कार; नवल 
विस्मय. २ अघटित गाष्ट; चमत्छातिजनक किं० 
विस्मयकारक गोष्ट; उ० काय ? गणेशपंत पास 
झाले ? आश्चर्यच म्हणावयाचे ! 

आश्रम [ सं० आ--श्रम्‌ ( श्रमणें )] पु० १ 
तपस्व्याचें निवासस्थान. २ गोसाव्यांचा एक पंथ, 
३ ब्रह्मचर्य, गाहंस्थ्य , वानप्रस्थ, आणि संन्यास, 
| हे जे चार धर्म, त्यांपैका प्र्येक. ४ पाठशाळा. 
&-धर्म पु० तपस्व्यांचें तरत. -वासी पु० तपस्वी . 
-चतुष्टय ने० ब्रह्मचर्य, गाहैस्थ्य, वानप्रस्थ, 
आणि संन्यास, हे जे चार आश्रम ते ( समुच्चयानें ). 
आश्रमांतर न० ? एका आश्रमांतून दुसऱ्या आश्र- 
मांत जाणें, असें ब्रह्मचयोश्रमांतून ग्रहस्थाश्रमांत 
जाणें. २ संन्यास घेणें; चतुर्थाश्रम स्वीकारणें. 
( हाच अर्थ विषेश रूढ आहे ). 

आश्रय [ स॑० आ--श्रि ( आश्रय करणें ) ] 
पु० १ स्थान. २ आसरा, आवार. ३ वास्तव्याचे 
स्थान. ४ मदत; पाठिंबा . ५ सान्निध्य. ६ अवलंब. 
७ आश्रय देणारा. 

आश्रयण [ सं० “ आश्रय ? पहा ] न० १ 
आश्रय; स॑रक्षणासाठों एकाद्याकडे जाणें, २ जोडणें. 


द 


“ 


आश्रयण 


३ पर्संत करणे. ४ एकादा विष्ट मताचा अवलब 
करण 

आश्रयणे स क्रि2 2 चा. आश्रय घेण 
चा अवखंब करणं. २ एक दे विांदाष्ट मत वगैरे 


अनुसरणे .३ वादी विदिष्ट याजना बगर स्वावनर ग 

आश्रय आश्रय ' पहा ।) वि 
कशाच्या तरी आवार राहणारा, श्रलणारा , ३८ 
उ० परत्वे डा गुण पट या बस्सूवर वास्तत्य करना, 
म्हणज पटाचा तो आश्रयी डोय 


॥ ग 


आश्रित [ ख० “ आश्रय ' पदा |) वि 
ज्याला आश्रव, आधार, पाठिवा , वगैर देण्यांत 
आळा. आहे. असा; वाळगळला;. सांभाळळेला. 


२ ज्याचा आश्रय करण्यांत आला आहे असा. ३ 
आश्रय करणारा. आचरणारा . '५ अर्थ 
निर्वाहार्थ दुसऱ्यावर अवलंगून अलत्हला 

आए्ेप्ट [सं आ<ाळप ( आणल्गण ) | 
वि० 2 आलिंगिळला ; कवटाळलेला , २ स्पाटालल 
चिकटलेळे, ३ वष्टिल्ल. 

आकषण [| सै० आसाध्पिऱ्‌ आलिंगणे | पु० 
2 आलिगन: कवटाळगे; मिठा मारग, २ संत्रेब, 

आपा [स० | स्त्री» सत्तावीस नक्षत्रांतील 
नवव नक्षत्र. 

आश्वलायन [ खै० ] न० ८ कखंदाची एक 
शाखा. २ त्या शाखेचा त्राह्मण. ३ एक क्रॉप 

आश्वासणें [सै० आ-्स ( शाखे टाकण १] 
ख० क्रि० ला आश्वासन देणें; ला वार देणें; 
०ची खात्री करणें; ०ळा प्रोत्साहन देणें, 

आश्वासन [ स० आसू ( खासोच्छञावास 
करणें ) | न० २ प्रोत्साहन; वीर देणें. २ वचन 
देणें; ग्वाही देणें; खात्री करणें. 

आधश्चिन [ स० ] पु० वारा मासांतील सातवा 
जो महिना तो. &आश्विनगोरी स्त्री> नाचणीचा 
एक प्रकार. आश्चिना, आश्रिनी स्त्री वि आ- 
श्रेनमासांताल ; आश्रिन मासासंवंधार्ची. आधश्चि- 
नेय पु० ए० व० नकुल [के० सहदेव, पु० अश्विनी 
कुमार 
मु कध ० ] षु० हिंदूंच्या चवथ्या मासाचें 
आपाठभूती लनन पागाळां, आपाढ पाटा, 

आखाड शाव्द पहा. आपाढा 


त्य" 


1: आस्यन 
चि आपाड मासातॉल, जसे आषाढी एकादशी, 
स्थ्री> शपाडांत येणारी एकादशी. 
आष्ट, आप पु उक्षावशाप, 
आस, आंस | स० अक्ष ।) पु० ८ कणा 
गराच्या भोवती चाक फिरते तो). > उत्तर मुवा- 
पासून दाक्षिण घुवापर्यंत जी कल्पित ग्पा, जिच्या 
भोवता प्रश्र्वा फिरते ला. प्रश्वींचा आस. 
आपल | सॅ आला | स्त्री> शा: निदि- 
व्यास: उ० आस हा तुझी लागला अस. स्श्धास 
तो. आस प्राण अस नोपयंत आदा. सुटत नाही. 
आसका बा, निरासकी मा अभ्युदर्या बापाचा 
आसरा मिळता, पण विपन्नावर्धेत आईच 
कामाला येन 
आसक्त | स॑० आससेज ( चिकट ) वि 
» अनरत तत्पर. ३तक्तिप्र, ४ ठा वलं 
विश्वासगारा. न 
आसाक्ते [ सै० आसक्ते' पहा | 
मन जड: अनर्गात:प्रम, > गाडी तत्परता बयाच 
आंसट वि० पातळ: पाणकट आतिशय पी 
यातळल 
/__ आंसढ पु गाय, म्हैस वगेरे च ण्य ग 
।__ आसडी स्त्री गाय, मस, कैला, “” 
| लेली लाथ व 
_ _ आसणी स्त्री ८ धुसळण्याच्या र ४ डा शष | 
:__ आसंद [संल्अव्वगंवा] पु“ण्कव तिर पग 
| आसन | खै० आस्तसंगे-]) न? (ह्याचा 
२ बसण्याची वस्तु, ( चटई, ० ) २ ७१ ८४ 
प्रकार: बैठक; योग्यांची पग्मासन, “0”, दकत 
आसने त्यांपैकी प्रत्यक. ४ राहाणे. किल. 
राहाणे. ६ न लढतां 4 दोबस्ताच्या क्रि 
राहाणे. ७ पुस्तकाच्या पानाचे. ८, तात 
तीन किं० चार उभे भांग पाडलल र त 
ते प्रत्येक; रकाना, ८ वाहन, जसें विषय. . डीड 


[त 
गरुड &७-आओळखणें घोडा वंगर कला [आवर 


कोण आहे हें ओळवणें. -गुंडाळण न्णीं 
करून पळन जाणे, तोंड काळें करण गीश्वी 
गर्वाने फुगणे. -जमणें बैठक दढ आणि कु 

होणें. -झुंदावणे, -वाढणें लट डळ ने) 
बसला असतां जमीनीचा पुष्कळ भाग रो 


-मांडी स्त्री” दोन्ही तंगड्या शुड यापा 


आसन्न 


वन हें पाऊल या युड"्याशयं आणि तें पाऊल ह्या 
गुडघ्याशी येईल अद्या रौतांने वकषण्याची जी तऱ्हा 
ती. -कुहा, -कुवा पु० घोड्याच्या वाहात्तर 
खोड्यांपको ण्क. 

आसक्ष [ सं? आस॑-संद ( बसणें ) ] वि० 
2 जवळचा ( संख्येनें किं० स्थलानें ); उ० आसनन- 
विंदा ( एकोणीस कि० एकर्वास ); आसन्नप्रतेव, 
म्ह० वाळंत व्हावयाला टेकलेली; आसक्नतरण 
ज्याचें मरण जवळ येऊन ठेपलें आहे असा; आसन्न- 
जल म्ह ० पाण्याच्या सान्निः्याचा. 

आसपास [ सं० * पार्ख्? याला “आस 
यची जोड ] क्रि वि० जवळपास; आजुवाजूस. 
€७आसपासचा वि० जवळचा; शेजारचा. 


आसभास [सं० “भास 'ला “आस ची | 


जोड ] पु० 2 चिन्ह; थोतक वस्तु [कि० कारण. 
२ तर्क; संभव; उ० हा पोरगा चोर निवेल असा 
मला ब्रिलकूल आसभास नव्हता. 

आससंतात्‌ [ सं० ] क्रि० वि ८ इतस्ततः; 
चोहोबाजूस; जवळपास; सर्वत्र. 

आसर पु० पावसाळ्यांत मधून मधून जी 
उघाडी पडते ती. 

आसरा [ सं० आश्रय; आ-श्रिच््आश्रय 
करणें ] पु० २ आश्रय; आधार; २ पाठवा; मदत 

आसव [ सं० ] पु०८, न० ६ मध. २ द्राक्ष, 


कोरफड, इ० ओऔपषबीपदाथांचा जो आसलंयागान 


औंषधासाठो ४व काढतात तो. 

आसवल, आसवील पु०,स्त्री०,न० अस्वल 
याचीं इतर ख्पें, 

आसवेल स्त्री० वनस्पांताविशेष. 

आसा, आसाणा पु० एक प्रकारचे रानझाड. 

आसाडी स्त्री मागें ' असडी ' पहा. 

आसादन [. सं० आ--सद्‌ ( बसणं, खचणें)] 
न० २ मांडणे; ठेवणें; रचणे; तयारी करणें ( पूजा 
करावयास पूजापात्रांची , जेवतांना ताखाट्यांची 
यज्ञार्थ काष्ठ, पत्री , इत्यादांची ) २ संपादणें, मिळ- 
विणें. ३ हल्ला. ४ गाठणे 

आसार पु० मागें “असार? हे तीन ]शाब्द दिले 


आहेत त्यांतील मधला पहा 
आसारी स्त्री रेशीम युंडाळण्याचे साधन 


मागे * असारा २, “ असार्रा ? पहा. 


आस्तरण 


आसावरी स्त्री ० एक रागिणी 
आसावणें, आसवणें [ सं “आद्या? ] 
स० किंवा अ० क्रि० ( कवितेत ) आश्या करण 
आक्रा लावणें. 

आसीमांत [ सं० आ(पर्यंत) 5 सोमा--अंत ] 
क्रि वि० थेट मर्यादेपर्यंत; अगदो पैलतीरापर्यंत; 
कडेपर्यंत 

आसुडणं ल० क्रि १ सुपांत धान्य वगैर 
घालन पाखडणें. २ झटकणे; हासडणं 

आसूडपाखूड स्त्री० ९ सुपांत धान्य धाळून 
पाखडण्याचे भिन्न भिन्न प्रकार, २ वारकाइचा 
उलटतपासणी 

आंसुढाळ वि० १ च्र्या डोळ्यांचा , अस्वच्छ 
दृष्टीचा ( घोडा ) ज्याच्या डोळ्यांना पाणी 
येतें असा. स्त्री० पिचका डोळा 

आसुति [ सं० ] स्त्री? दारु गाळणा 

आसुर, आसुरी [ सं० असरच्चदेव नव्हे तो 
दैत्य, दानव, ३० ] वि० ९ असुराविषयांचें 
दैव्यासंबंधोंचे. २ भर्यंकर; क्रूर; दुष्टपणारचे; ॥हाडस 
भेसूर; नीच; तामत्ती. &आडखुरावेवाह एु० 
विवाहाचा एक प्रकार. यांत वराने वधूला तेच्या 
बापास वगेरे द्रव्यदान करावयाचें असतें. आसुरी 
उपाय किंवा उपचार पु० भयंकर स्वरूपाचा किंवा 
भलताच उपाय किं० उपचार. आसुरी भोजन न० 
अचकटविचकट किंवा अचाट खाणें. आसुरी 
निद्रा स्त्री० घोर निद्रा; कुंभकणीं झोप. आसुरा 
संपत किंवा संपात्ति स््री० विषयोपभोगाप्रीत्यथं 
तष्णेवर तृष्णा किंवा आशेवर आज्या ढाळून एाहेक 
सुखाच्या मागें एकसारखे धावत सुटणाऱ्या पुरु- 
घाच्या संपत्तीस गीतेच्या सोळाव्या अध्यायात 
८ आसुरी संपत ? असें नांव दिलें आहे ( गाता- 
रहस्य ). “आसुरी संपत्‌? याच्या उलट दुवा संपत्‌ 
आसू [ खं० अश्रु ]न० अश्च, वाष्प 
आंसें न० पटाशां ( उताराचे एक हत्यार 3) 
आसेवित [ सं आ- सेवन्मेवा करणें 


। आश्रयणें ] वि० १ उत्साहाने कलल. २ पुन 


पुन्हा केलेलें. २ आश्रायेलला 
आसोल मागें अस्वल पहा. 
आस्तर मागें अश्तर पहा. 
आस्तरण [सं० आ-ऱस्त (झाकणे, पहरणे)] 


आस्तरणें 
न? 2 पसरणे: २ जे पसरलेले असते ते, जसे 
चट्ह, संतरंजा , गालचा, पत्म्गापास, ४० 
आस्तरणें | सॅ० ]) न० ' आस्तरण पडा. स० 
क्रि 2 पसरणे, २ आच्छादणे. 
आस्तिक [ सं०८ ]) ब्रि 2 इंश्वसवादा, २ 


परलोक मानणारा , ( याच्या उल्ट नास्तक ). 
आयास्तक्‍्य  से० । न देव आहे अशा श्रद्धा 
किं० भावना: उंश्व बादवे: बालाच आत्तिक्‍्य- 
बुद्धि असे म्हणतात 
आास्तीणे | स त्रा “रत ( पलगण ) 
श्रान्तरत्: पलगलल, श्र 
आस्तरी स्त्री2 (गांवडळ ठोकांत) 2 वायका २ 
आस्था [ से० आस-म्या ( उभ राहाण ) | 
स्त्रो> 2 काळजी; कळकळ, २ विचार, ३ श्रादर. 
८ संमात. ': आंच. ७ श्रद्धा, विखवास, 
इ$आस्थाळ वि आस्थाबाचे; कळकळ वाळ- 
गणारा . आस्थाळपणा पु” आस्था, आस्थिक , 
आस्थरेकरी ; आस्थेवाईइक वर 'आर्थाळ' पहा. 
आस्पद [ सं० | पु० ज़ञागा, आश्रयस्थान, 
दा शब्द समासांत अंत्यपदा विदोष उपयोाजितात. 
जसें, हास्यास्पद म्ह० हास्य आढे. निवासस्थान 
ज्याचे असे; म्हणज हसावयास लावणारे, कुचश्र्म 
लायक , वंगेर. त्याचप्रमाणें गुणास्पदू म्ह ० घुण- 
युक्त; शोकास्पद म्ह० शोकास उचित: मानास्पद 
म्ह० मानाला लायक; इ०. 
आस्फालणें [ स० आ--स्फलऱ 


वि 


2 [ढ्त्ट्ल्ट म्ग्रा. 


>) 
> 


द 


उत्साह, 


कंथ पावणे ] 


सख० क्रि० जोरानें आदळणे, आपटणे, फॅकणें; 
थापटणें. 

आस्फालन | सै० आ ।- स्फलन्कंप पावणे ] 
ताडन; थापटण; थापटण, 


आस्फोट [सं० आ--स्फट (उमलणें, फाडणे) ] 
यु० १? सणसणीत ठोसा , तडाका , चपराक. २ दंड 
थोपटणे. ६ कंप. 
आस्वल, आस्वील पु८,स्त्री०0,न० 2 अस्वल, 
२ ( लक्षणेने ) एक प्रकारचा लठ्ठ सुरवंट. 
आस्वाद [ सं० आ्सस्वाद ( चवघेणे ) |] 
पु८ ८ चव, राच, गोडा. २ गंव; परिमल. ३ 
२ खाणं; चव धेणे. &-वत्‌ वि० स्वादिष्ट; चवदार 
आरस्वादणें [ सं ' आस्वाद? पहा ] स० 
क० सेवणें; चाखणें; उपभागिणें खाणे 


११) 


टू आहारा 
आहटणें, आहाटणें स० क्रि, आहाटीव 
वि, आहाणा पु० भागे अ मध्य पडा, 
आहत | सं? आ त्हन ( मारग ) , वि 
नात. 
आहेत्य, आहत्यमेव क्रि» वि० खारवांने; 
नक्का; अवःश्प: न चुकता. 
आहरण | सं० आस-ड ( हगण ) ) न० ८ 
श्रांणगगे, २ वरगे, घेणे, ३ बाहेर काढणे. ४ यश 
करणे, ५ वथूस दिळेल देगगी: आंदण, री 
आहेरा, शहारा पु” मंड टॅळमळं नय 
डगन गववाला घातळेळो गवताची चुंबळ कि ० [नवग 
आहळ, आहळी स्त्री2 २ विस्तवांचा आंच 
वाऱ्याचा 1 अळव, कि० डा. ३ तिरीप. 
अनेकव्वनाच यांचा उपधयोग होतो. आहळा 


मे च्या आहळांत 
ठची भीति वाटत 
आह, 


(-ळ्ग्रा) अनेकवचना रूप. 
असणे च्या वाकांत 
असणे, उ० गणु फक्त मामाच्या 
मामीला मुळांचे विचारीत नाडा 
[हळणे अ८ क्रि विरतवाच्या क ० 2 
अळयात हारपळत असण 
हळींब, आहाळींवन माग अम 
आहार [सं० आ--ढ ( हरणें)] पु? अन्न 
वाद्य, २ खार्णे (जवणें वरे). ३ खाण्याचा आ 
पचांबण्याची शाक्ति. ३० ता [दसावयाला लठ्ठ आट) 
वण यांचा आहार विज्लेप नाहो. ४ ण्काथा स रि 
साच्या शारीर्योपणा्थ्र अन्नाचे जे परिणाम 
ऱयाचा आहार. '५ [नवार: जळता लाकड 
प्रकारचा सर्वे, ७ कपड्यांना वगेरे उस्तररी ] 
(अन्वर्थक क्रियापद देणे) .३७आहार तुटे वा डि 
शक्ति [कॅट खावयाच्या अन्नाचे रिमा?) 


असण: 


आडळात 


होणे, आहारी असणे काणतेंही काम आटा दवा 
किं० आवांत्र्यांत असणे. आहारा पडण पॅ 
जाणें ए्काध्याच्या ताढ्य़ांत जाण [० तावडीत 
टण, आहारी किं2 आहाराखाली 
स्वत:च्या दोवरेण्वाखाला आणणें _. 
आहारणें अ० [क्र० सपवत्‌ सुरी तयार 
आहारपानगा पु० निखार्‍य़ावर भाजून 
केलली भाकर किं० रोट. जागति 
आहारी [ सं०८ आहार ] वि०_ अल 
सेविणारा , भश्षिणारा . या अथां सामासांत 


आहारोळी 


यदा हा शब्द वापरतात. जसें, फलाहारी म्ह० 
फळे खाऊन राहणारा. शाकाहारी म्ह० पाले- 
भाज्या , धान्य, वगैर खाऊन राहणारा 

आहारोळी [ आहार--पोळा ] स्ा० माग 
आहारपानगा पहा 

आहार्य [ सं० आ--हृ( हरण ) 11१० १ 
कल्पिलेले: ग्रहीत घेतलेलं. २ खाद्य, अशञानीय, २ 
छब्रिम; आगंतुक: गोण; तात्कालिक. ४ ठरावलल 
गणिलेलें, उ०'हा चंद्र मुख आहे ' येथें चद्राहून भिन्न 

अशा मुखाचे ठायी चेंद्राभडशान ग्रहीत घेतलें त्यास 
आहाये म्हणतात. &3-निश्चय पु० एकाद्या वस्तू- 
संबंधाची अवास्तव कल्पना. -ज्तान न८ खोटा 
यह. -आरोप पु० जें नाहो ते आहे अस हीत 
घेणें; वस्तूवर तदन्यत्वाची कल्पना करणं 

आहेत [ स॑० आ--हित ( ठेवलेल; धान 
ठेवणें ) ] वि० 2 ठेविललें, २ केलेलें, &ेआईहई- 
ताम़्ि पु०७ अभिटोली. आहितलक्षण 1१९ 
गुणांना प्रख्यात 

आही स्त्री अझीचा शेक; विस्तवाची धग 

आहितुंडिक [ सं० ] पु० गारोडी 

आहाति [ सं० आ--ह्‌ ( होम करण मी 
स्त्री? ८ देवतोदेशेकरून आशि, भूम, उदक, 


१८७ 


इत्यादोंचें ठायीं एकेकवार टाकितात जे चरु, वृत, । 


तिल, ३० द्रव्य तें. २ हवन, २ हवनद्रव्य. 8०चा 

॥हाते घेऊन उभें असणें कि० राहाणे ०चा 

हा करावयाला टपून असणें. “ची आहुते 
देणें “चा नाश करणे; ०ला तोफेच्या तार्डा दण 

आहूत [ सं० आ--व्ह ( त्रोलावणे ) ]1व० 
२ बोलावलेला . २ नांव दिलेला 

आह्टाति [ सं० आ-ऱ्व्हे (बोलावणे) ] स्त्री० 
बोलावणे; हाक मारणे 

आह्त [ सं० आ--हृत ( आणलेला; हून 
चोरणें ) ] वि० आणलेला , उचलून आणलेला 

आहे स्त्री० ९ अभ्नीची ज्वाला किं० धग. २ 
उन्ह वाऱ्याचा झात 

आहे अस्तित्व दर्शविणारें ' असणें ह्या क्रिया- 
वदाच्या वर्तमानकाळाच्या एकवचनाचें र्म 
&आहे आहे नाहीं नाहीं थोडक्या प्रमाणांत 
असणें: नसल्यासारखेच असण आहेपण न० 
आस्तित्व; असण्याचा युण [क० धम 


आळशी 


आहोपुरुषिका [ सं० ] स्त्रो> १ अतोनात 
गर्व. २ वढाईंखोरपणा. 

आन्हिक [स ० अहनू्‌स्दिवत]वि०१६ रोजचा. 
२ दिवसाचे. न० 2 रोजचें धार्मिक कतंव्य. २ 
नित्यविधि ( स्नान, भोजन, इ० ). २ भोजन 

आह्हाद्‌ [सं० आ--हाद (आनंदित होणे) ] 
पु० आनंद. [ आनंददायक 

आल्हादक [ सं० “ आल्हाद ' पहा ] वि ० 

आल्हादणें [ सं० “ आल्हाद ' पासून ] 
अ० क्रि० आनंदित होणें 

आल्हादून [ सं० * आल्हाद ' पहा ] न० १ 
आनंद पावणें. २ आनंदित करणें. 
आव्हान [ सं० आ:-व्हे ( बोलावगें ) ] न० 
१ वोलावणें. २ न्यावसभेचें बोलावणे. ३ नांव 
देणें. ४ कुस्तीला किं० वादाला वोलावणें. 

आव्हानणें [ सं० ' आव्हान ? पासून ] स० 
क्रि० £ बोलावणें. २ आमंत्रण करणें. २ कुस्तीला 
किं० वादाला बोलावणें. ४ -ला नांब देगें. 

आळ पु० 2 खोटें दोषारोपण ( घेणें, धालगें, 
येणें, इ० ). २ केवळ संस्कार; संस्काराचा कि० 
नांवाचा विटाळ; उ० काल त्या पोरीचे लभ झाल 
आज तिचा नवरा मेला; वैवाहिक स्थितीचा हा 
आळ तिच्यावर आला ! उ० रामभाउवर पुरुषाचा 
केवळ आळ आहे: पुरुषाची कर्तबगारी त्याच्या 
ठायो नाहो 


आळ स्त्री० २ विनवणी; प्राथना. २ हट्ट करून 


: दृष्ट वस्तु एकाद्या जवळ मागण; उ० भेनेसाठा तिने 


, बापाला भारी आळघातली. उ० बापान तिची आळ 


। पुरविली 


आळ स्त्री० सरपटत जाणारा काम; आळा 
आळवण न० भाजी वगैरे खाद्य त्रेतापेक्षा 
अधिक पातळ झाल्यास तें घट्ट करण्यासाठा त्यात 


जें पीठ वगैरे धालतात त 
आळवा पु० ९ गांडत आणी युटगटीत मूल, जे 


खेळविणाराला आनंद वाटतो. २ लाड करण्याच्या 
इतक्या वयाचें मूल; अंगाखांद्यावर खेळांवता वरर 
इतक्र्या वयाचे मूल 

आळशी स्त्री० १ जवसाचें झाड. २ उपऱेलेल्या 
गहूं, जोंधळा, वगैरे धान्यांचा तार ( पडी 
बरांधावयाच्या अगोद्र ) 


आवळ्ठशी 

नटाने 
:2आ- 
काम 


से० अल्प्ट | वि ०2 बिमा: 
नव्य न करणारा. 
स्वच 


कास कराव 


आळशी 
काम न करणारा. २ क 
ळट्या दुणें काम, लोभ्या दुणा 
चकवं पाहणाऱ्याला परिणामा दुप्पः 
लागते आणि वांग्य प्रमाणांत ववर न करणाराला 
परिणामा दुप्पट बचे करावा लागता. आळशावर 
गंगा येणे » आपल्या कल्याणासाठी मुळाच खट- 
पट न करणाऱ्या माणसाचे सुद्रेवांने कल्याण होणे 
२ काणी थोर भाणूस एकाद्या लढान दर्जाच्या माण- 
माच्या भटांस वेग, आळहांचा राजा, आळ- 
कांचा मावाप अत्यंत आळा माणूस, 

आळस [.स० आल्स्य ] पु० उद्योग कर- 


ण्याचा कंटाळा, २ उद्योगाविषधा पराडमुखता. ३ 
फार काम केल्यामुळे अंगांत आलली सुस्ती, ८ 


एकाद्या विदिष्ट कामांत योग्य ती काळजी न धेणे; 
टंगळमंगळ; दुलंक्य; हयगय; &आळस भिकारी, 
कुटुंबाचा घात करी आळस परिणामा भिक 
मागण्याची स्थिति आगता, आणि आळसामुळे 
कुटुंबाला हाल अपेष्टा भोगाव्या लागतात. आळस- 
भोडारा पु० वृदषपणामळे ज्याला तरतरातपणानं 
कांही. काम करवत नाहा. आणि ज्याच्या संव 
हालचाली मंदपणे चालतात असा माणूस, 
आळसट वि2 आळशी ; आतिविमा; मंद्र. 
आळखसाई स्त्री” आळस; आळशीपणा. 


आळखावेणें, आळसणें अ० क्रि०2 आळसा- 
मळें काम करण्याला पराझ्मुख होणे, 

आळा पु० ८ गट्टा, गाठोडे, वंगरे बांबावयाची 
दोरी. २ नियंत्रणा; वंबारा; प्रातिबंध. ३ नियम, 
कायदा , डल्यादांचा दाब. ४ गाटांची आखरा 


आणि लाटा ह्यांना एकत्र बांधण्याची दोरी; ही 
दोरी ओळदींडी पिळवट्टन तरेताची घट्ट कि० मज- 
वूत करतां येते. &आळाबांधा, आळेबंद पु० 
एकाद्या व्यवहाराला व्यवस्थारूप जें बंधन असतें 
ते ; एकाद्या व्यवहाराला असत ज नियमन किं ० 
नियंत्रण तें. 

आआळिता पु० मागें “* अळता ? पहा 

आळी स्त्री भलत्याच वस्त्साठो केलेला हट्ट 
किं० घातलेली गळ ( मुलांनो ). &आळीकर 
४० भलत्याच बस्तूसाठो हट्ट करणारें ( मूल ) 

आळी स्त्री गांवांतील अरुंद आणि कों 


११1.) 


आक्षा 


रस्ता किं० गा, छआळीकर पु८ यांच आळो- 
नालि गांदवाला, 

आळीपाळीने | म० ' पाळा 
ची जाड) क्रि2 वि2 एकेकांना कानांतून सोडवन 


* आळा * 


ऑकिं० विश्वात देऊत कोंडा वे एकानं आणि 
कांडी वेळ दुसर्‍्यारनं अशा प्रकार, 

आळ न ज्याचा पान, देटी, कोड, ४० च्या 
भाज्या किं2 तोंडालावगो करतां थतात. अशी 
वॅनस्पाते. ( मांगे ' अळ॑ ' पडा ). 

आळे न झाडाच्या वडटाशा पार्णी ठरण्या- 
साठा केलेला व्वळगा, * अ> ' पडा. 


आजझिप्त [ सं० आसक्षिप ( फेकणे ) ] 1व९. 
2 ज्याला हरकत थष्यांत आली आहे असा. * 
नापर्संन [क॑० अभान्य. 


आक्षप [ सं० आ--क्षिप्‌ ( फेकणे ) ) ७? 
2 ओढणे, पेकण, टाकणे, नेणे. २ निंदा. रै 
कठोर वाक्‍य, ४ चित्ताचा श्नाभ. '५ चित्त 


द्र रवात , अडथळा , टरॉका- 


अनुमान. ७ ठेव. 
९ वाण, इचा टप्षा, 2०. (साहित्य) वतत्याला 
वरोखरी जें कांहा बोलावयाचे अस्ते त 
कि० अनावऱ्यव, आहे, ॥क० काठण आहे, अशा 
स्वोट्या सवर्वीवर जर त्याने वरोलल्ल्या [० बोला 
वयाच्या मजकुराचा निपेथ केला, तर ' आक्षेप 
हा अलंकार होतो; उदाहरणे आणि बिटॉप तपशील 
आमचें ' अथॉलंकारांचें निरूपण' ह्या पुस्तकांत 

आक्षेपक़ [ सं० | पु० हरकत ८ व्ह 
काढणारा; अडथळा आणणारा. 

आक्षेपणे [ सं० ' आक्षेप 
2 ओढणे, चणे, फेकणे. २ अमान्य करणें- 
धेणे 

आक्षेपून [ ' आक्षेपणे ' पासून ] क्रि ति 
मदाम; जाणन वुझन: घुदिपुरःसर; आय्रद्षपूवक 
आज्ञा [ खसॅ० आ-ज्ञा ( जाणण ) ] सरा 


? पहा ] स० न 


०ळा हरवा 


2 हुकृम. २ परवानगी. ३ व्यवस्था , बंदोब 
&-कर पु० 2? सेवक, हुकूम पाळणार 


सांगितल्याबरोबर करणारा:हुकूम पाळण्यांत क 
-पत्न न० लेखी हुकूम. आज्ञा वंदण आक्ला र 
करणें. आज्ञाधारक वि० आजा पाळणा _.- 
आज्ञातिक्रम पु०, आज्ञातिक्रमण न? ् 

न पाळणें, आज्ञेचा भंग. 


आज्ञापणें 


आज्ञाप(-पि-)णें [ स॑० आज्ञा ] स० क्रि० 
-ला हुकूम करणें. 

आज्ञापन [ सं० ] न० हुकूम करणें. 

आज्ञापनीय [ सं० ] वि० आज्ञा केला 
जाण्यास पात्र. 


१६९ 


आज्ञाप्य [ सं० ] वि> आज्ञेचा विषय. 


रि 

इ मराठी वर्णमालेतील तिसरा वर्ण; मराठी 
स्वरमालेंतील तिसरा स्वर. 

इकडचा(-ला),इकडील, वि० ह्या दिशचा; 
ह्या संबंधाचा, 8डइकडचा तिकडचा वि० अनेक 
ठिकाणचा; चार ठिकाणचा; नानाविध स्थानां- 
कडचा. इकडचा डोंगर तिकडे करणें १ फार 
खटपट करणें; नानाप्रकारचे यत्न करणें. २ फार 
प्रचंड काम करणें. 

इकडून क्रि० वि० ह्या दिशेहून; ह्या वाजूहून. 


&इकडून तिकडून क्रि० वि० १९ अनेक दिशां- 


कडन; अनेक स्थानांपासूनं, २ एकंदरांत , एकूण, 
एवंच. ३ कसें तरी करून;- कांहों तरी लटपटी 
खटपटी करून. ४ दोन्ही वाजू कडून. 

इकडे क्रि वि० ह्या बाजूस, ह्या दिशेस. 
&इकडे तिकढे क्रि वि० ह्या दिशेस आणि 
त्या दिशेस; चार दिश्यांस; अनेक ठिकाणी. 

इकरार [ अ० ] पु० २ कवूली, ठराव. २ 
जवानी. &-नामा पु० आपल्या सहीने दिलेलें 
कबूलीचें पत्रक; लेखी कवूली. 


इखलास [ अ० अखूलासू ] स्त्री० मैत्री, 


प्रेम, आवड, स्नेहभाव. &-नामा पु० मैर्ताचे 
किं० प्रेमाचें पल; मित्र आणि प्रेमळ नातलग एक- 
मेकांच्या पत्रांना “ इखलासनामा ? म्हणतात. 
इखलासी [ अ० ] वि० प्रेमळ; प्रातियुक्त; 
घरोब्याचा . 
इंगणें अ० क्रि आजाराने, श्रमाने, रकि० 
चिंतेने आक्रान्त हाण, 


इंग्रज, इंग्रज [ इंग्लिश रचा मराठींत अप- । 


अंशा ] पु० इंग्लडचा रहिवाशी 


. राशे; दुसऱ्या दोन राशींना 


ड्च्छा 


इंग्रजा, इंग्रेनी [ * इंग्रज ! पह्या ] वि० २ 
इंग्रजञांसंत्रयाचा. २ इंग्रजांच्या सरणींचा किट 
नमुन्याचा . स्त्री० इंग्रजांची भाषा . & इंग्रजी दारू 
स्त्री तलख माणूस. 
ि इंगळ (-ळा), इंगोळ [ सं० अंगार 
निखारा ] पु० जिता निखारा. &इंगळासारखा 
लाल होणें रागानें लाल होणे. 

इंगळा पु० सुंगळ्याची एक जाति. 

इंगळी, इंगळ स्त्री» विंचवाची एक जाते; 
ह्या'जातीचा विंच्‌ मोठा आणे काळा असून त्याचा 
दंश फार भयकर आणि वहुतेक प्राणनाशक असतो. 

इंगा पु० कातडे घोटून नरम करण्याचें चांभा- 
राचें एक हत्यार. &पएकाद्यावर इंगा फिरणे 
त्याच्यावर सकटपरंपरा कोसळन तो जजर होणें, 
कें० तो नरम पडणें, किं० तो निवीर्य होणें. 

इंगित [ सं० इंगऱ्न्जाणें, हल्णें ] न० १ 
कप. २ मनोविकाराची वाह्य खूग (घाम, रोमांच » 
कंप, ३० ). ३ अभिप्राय, ४ युप्त धोरण. &इंग- 
तज्ञ वि० दुसऱ्याच्या मनांतील गूड विचार, बेत, 
किं० धोरण त्याच्या मुद्रेवरून ।कॅ० हालचालांवरून 
ओळखगारा . 

इचका पु० १ एक प्रकारची गोफण, २ एक. 
प्रकारचें गवत आणि त्याचें बी. ३ एक वनस्पात- 
विशेष . 

इचकोपा (-बा) पु० नासाडी, विध्वंस. 

इचा ०'ही? ह्या सवंनामाच्या पष्ठीचे एकवचन. 

इच्छा [सं० इष्‌न्इच्छिणें ] स्त्री? १ वांच्छा, 
वासना, आकांक्षा . २ त्रैराशिकांत प्रमाणतजातीय 
जो राशि तो; उ० पांच रुपयांस दोन मण तर 
चार रुपयांस किती ? प्थें पांच हें प्रमाण आणि 
चार ही इच्छा .8इच्छाफल न ०त्रैराशिकाचे उत्तर. 
इच्छे जोगता वि जसा इच्छिला तसा; इच्छेला 
अनुरूप असा. इच्छांक पु० ब्रैराशिकां्ताल तिसरा; 
: प्रमाणांक ! आणि 
* मध्यांक ? म्हणतात. इच्छाकार्य न० इच्छिलेलें 
कार्य; मनांत आणिलेलें काम. इच्छादान न० 
याचकाला जी पाहिजे असेल त्या वस्तूचे त्याला 
दान देणें. इच्छादानी वि० ज्यानं जें मागित 


“> 


ळें 
त्याळा तें देणारा. इंच्छापूतिं स्त्री० जं इाच्छलें तं 
नें इच्छिलेल 


मिळणें. इच्छाभाजन न० ब्राह्मणाने इच्छिले 


इच्छिणें १७० इटाळें 
पक्का सिद्र करून त्याला जव धाळन तप्त करणे. इंजाईत वि 2 दिस, अडक, वापर सहन 
इच्छामरण न उडाल्या वेळा आल जे मरण करावयाला असमर्थ । घर, कापड, ४०). २ 
न. इच्छामरणा वि० मरावयाची इच्छा होईल . सकुडाल्यणाने केळला. कोणताही पदार्थ ( पेटी, 
नेंब्डां मरण ज्याला स्वतावर आणून घेतां येते घडवची, ४०), 


असा: भाप्म हा इच्छावरणी हाता. इच्छाविलासी 
वि मनाला आवडेल तो. विलास मनमुराद भाग- 
णारा. इच्छाविहारी वि मनाला आवडेल तो 


तिडार करगारा, 

इच्छिणे । खै उप नडाच्यिणे ] स£ क्र? 
एकाद्या विदिष्ट वस्तूवदळल वांच्छ करणे, “डच्छी 
परा तें येड घरा दुसऱ्यास जे आन यावे म्हणन 
आपण डाच्छितो. नच आनि दुदवाने आपल्या 


भागास वते, 

इच्छित [ सं० शप, 
डाच्छिलेले, वांच्छिळेले, 

इच्छ [ सं०८ ] वि ( समासांत ) शाच्छि- 
गारा; ३० वनेच्छु , विधेच्छु, मोश्चच्छु, ४ 

इनत, इज्जत [ अ० अजत _ स्त्री2 2 मोठ- 
पणा; प्रतिष्ठा; आवरू, २ पत्राच्या सुरवातीचा 
मायना ( ज्यांत पत्र ज्याला लिहिलेलं असते र्‍या चा 
स्तुति कळलेडा असते आणि त्याला मोठेपणा दिला 
असता ). &डइजतीचा वि आवल्दार: प्रात- 
छित. इजतख्वाऊ इजतघणा, इजतखोर वि८ 


इच्छ यापासून ) वि 


मोठेपणा , प्रातिष्ठा, दर्जा, ४० ला कर्मापणा आण- 
णारा ( कपडा, सामानसुमान, नोकर चाकर, 
वर्तन, ड० ). इजतआसरा ज्याला पत्र ल्हि- 


वयाचे त्याला मोठेपणा देणारा हा ठाब्द आहे; 
सन्मान्य. 

इजमायल्ही वि० कामचलाऊ; थोडक्या वेळे- 
पुरताच केलेली सोय; केवळ अल्पकाल गरज भाग- 
वावी किं० निवांह करावा म्हणन केलेली व्यवस्था 
किं० सोय ( रहावयाला कचा मांडव, झोपडी, इ ०; 
निवाऱ्य़ासाठो जुजत्री भित, कृड, इ० ). 

इजवटा, विजवटा वि८ खाडकर आणि उप- 


दरवा पार. [ दंच, हळ ), 
इजळणें अ० क्रि अंवून नासणे ( फळ, 


इजा [ अ इंजा | स्त्री 2 उपद्रव, तरास. 
२ अपाय. ३ हानि, नासाडी. ४ दखापत 


इंजाईू चि झोकवाज, छान, अक्कडवाज, 
भपकेदार 


| 


इज्ञाफत [अ०३उनाफतडभरतीचा, ज्यास्ती ] 
स्त्री> 2 भरती. आथिक . 8डजाफत 
गांव पु० इनामराराच्या वतनाळा किंवा श्‍नामाला 
नवीन जाडळेळा गांव , टजाफत स्वाते न” एका 
राजाकटडन न कि० दुसर्‍या 


राजाकडून करून ठेवणे 


2 भरतीचा. 


10244 


नम 


दुखऱ्या राजाकटे 
श्रालड नजराणे 


ज्या खात्याकडे असते त॑ खाते, इजाफत जमा 
स्त्री> 2 महाल, प्रांत, ४०८ जे नेमलेळे वगळ 
वगळ तनखे असतान , यांपैकी एकक तनगस्व्यांत 


फांडो कारणास्तव बहिवाट 
जमा ती, २ कर्ज 


दुसऱ्या लनख्यापैका 
चाळली असतां तत्संबंधी होते 


काढून आणि नजराणे विकून सरकारांत ज्या 
रकमा जमा होतात त्या. 
डजाबिजातिजा | म एकदा, दोनदा, 


तॉनदां | क्रि2 वि० एक वेळां, दोन वेळां, आणि 
नीन वेळां; एका मागन एक असे तान वळां. 
डइजायली [| अ० | वि० २ सागवानावांचेत 
इतर जार्ताचे ( इमारती लाकूड ). २ असल्या 
लाकडाचे बाधकाम ( घर, गल्वत, ४० 3) 
इजार [ फा० ] स्त्री ० कंब्रपासून पायांच्या 


घोल्यापर्यंत शरीर झाकावयाजोगे शिवून 


केलळे परिधानविशेप. १ 
डजारा [ फा० ] पु ी मरकारा उत्पन्नाच्या 
ज्या वाब यांपैको एकीचा वसूल करून ठराबिर्क 
रकम सरकारास देऊन वाकीची रकम स्वतासाठा 
ठेवन वेण्यावदलचा जो ठराव तो; मर्के 


*$डइजारदार पु० उजारा म्हणज मक्ता ज्याने 


, सरकारात ठरवन धतला ता; मर्त्तढार 


इजोरात स्त्री” अपघात; आकरिमिकर हॉर्ति? 


नुकसान, इजा, किं० दुखापत 
इंज्यानिबा [ फा० ३ जनाब |] क्रि वि 
हाराजाकारणें; आपणास: खाविंढांस ] 
इटकर, इंटकूर [ सं० इटिका, म? वीट 
स्त्र! वखार; राडा; टाला 
इटा पु० भाल्यासारख एक रास्त्र 


इटाळें, विटाळें [ सं ० इट्टिका न-आलय़ न 


मार्तांच्या विटा पाडण्याचा लाकडा डी सांचा 


इटी, विटी स्त्री? विर्टादांडच्या खेळांत जा । 


चार पांच वोट लांवांचा तुकडा असता आण जा 
दांडनें उडबावयाचा असतो तो 


नांनों खेळावयाचा मुलांचा एक खेळ 
इंटीमिटी स्थो० मुलाची भूतांपज्ाचत्राथा 
निरस्त कराववासाठो त्याच्यावरून ओवाळून 
टाकतात जा मारता ता 
इटेकरी , इटेबरदार पु० मरवणुकांत इटा 
नांवाचे शस्त्र धारण करतो जो मनुप्ध ता 
इडबंदी, इंटबेदी स्वी ० ।वटांचा राड के? 
विटांचे बांधकाम 
इठाळ [ म० इंट, वीट ] स्त्री 
विशेष राचि आणि स्वाद आणण्याकारतां, फोडणी 
करण्यासाठो एक दगडाची किंवा खापराचा जाड 
ह्लोळगट वाटी घेतात ती. ह्या वाटीला “ ठिकरी ' 
असें ही म्हणतात. ह्या रीतीने तयार केलेल्या 
कढीला ““ ठिकरीचीा कढी ?' असें म्हणतात . 
इडनिंब्रू न० ईट म्हणून जें एक प्रकारचें लिंबू ते 
इडा स्त्री? शरीरांतील एक नाडी; पिंगला 
आणि सुपुम्ना ह्या दुसऱ्या दोन नाड्या 
इडापिडा [ * पीडा ? ला सांगड ] स्त्री” सव 
प्रकारच्या पीडा किं० उपद्रव; उ० इडापीडा 
जाओ आणि वळीचे राज्य होओ ! 
इतउत्तर [ स० इत: ( यापासून ) -"उत्तर 
९ नंतर, पुढें )] क्रि० वि० यानंतर पुढ; इतःपर 
इतउपर [ सं० इत: ( यापासून ) --उपर 
( नंतर ) ] क्रि चि० यापुढ 
इतका [ सं० इयत्‌ ] ॥व० ह्या प्रमाणाचा; 
ह्या परिमाणाचा; ह्या मापाचा 
इततकासा [ म? इतका--अपता ] वि० २ 
इतक्या प्रमाणाचा . २ इतक्या थोड्या पारमाणाचा 
इतपत वि० इतक्या प्रमाणाचा. क्रि वि० 
इतकया प्रमाणांत 
इतःपर [ सं० इतः ( याहून )--पर ( पुढे )] 


क्रि वि० यानंतर यापुढ 
इतबार [ अ० ] ० इमान; प्रामाणिकपणा 


दतबारी [_अ०.] वि माता!गक;, भरल- 
शाला पात्र, 


&इर्टादांडू, 
विटीदांडू पु विटा आणि दांड ह्या दोन साव- | 


१७१ 


कढोला 


इतब्रा 


इतमाम [ अ० अइत्‌माम्‌ ] पु० १ परिवार; 
लवाजमा. २ आपल्या दजीला शोभेल अशी राहाणी; 
पालख्या , घोडे, दास, दासी इ० सरंजाम . ी 
इतमामी वि? आपल्या दर्जाप्रमाणें ज्यानें सरं- 
जाम ठेवला आहे असा. 
इतर [ सं० ]) वि अन्य; दुसरा; वेगळा, 
&इतरावैशेष ५० ब्राकीच्या गोष्टी; अवांतर किर- 
कोळ गोष्टी ८ बार्बी. 
इतरत्र [ सं० ] क्रि वि० इतर ठिकाणा; 
अन्यत्र; दुसरीकडे. 
इतराज [अ०] वि० १ असंतुट. २ रागावलेला . 
इतराजी [ अ० | स्त्री० गैरमर्जा; नापसंती; 
अबक््पा . 
इतरेतर [ सं० इतर --इतर ] वि० परस्पर; 
अन्योन्य: एकमक. &इतरेतरयोगद्वंद्द पु० उंद 
समासाचा एक भेद 
इतलाख [अ०] स्त्री० सरकारी खांजन्यांतून , 
किं० धान्याच्या कोठारांतून , किं ०कोणत्याहा रर 
कारी वस्तूच्या राशोंतून एकाद्या माणसाला तोडून 
दिलेली रक्कम किं० भाग किं० हिसा. ह्याला * इत- 
लाख नेमणूक ? असेही म्हणतात 
इतलाख (-खी ) [ अ० इतलाक ] वि० ९ 
पृथक्‌ केलेला; वेगळा; तोडून दिलेला. २ स्वतंत्र 
सरदारांनीं तयार केलेल सैन्ये, ज्यांचा खर्च सर- 
कारी तिजोरींतून मिळतो अशा सैन्यांना 'इतलाखी 
सैन्ये! म्हणतात . ह्याच्या उलट ' सरंजामी सेन्ये; * 
त्यांचा खर्च त्या र्‍या गांवांवर वसारलेला असतो. 
एका खाऱ्यांत कामाला लावलेले आणि दुसऱ्या 
खात्यांतत पगार दिला जाणार्‌ जे नोकरचाकर 
त्यांना 'इतलाखी नोकर? म्हणतात . आयत्या वेळेला 
उपयोगी पढावें म्हणून जे जादा नोकरचाकर 
शिपायी , वगैरे नेमलेले असतात यांनाही * इतलाखी? 
म्हणतात 
इतल्ला [अ० ] पु० १ एकाद्या कामात क 
व्यवहारांत असलेला संबंध. २ सरकाराला दिलेला 
बातमी. &इतलेपत्रक न० सरकार हेरांनो पुर- 
विलेल्या बातमीचे पत्रक 
इतवा, इतकावा वि० ह्या क्रमाचा; ह्या 
क्रमांत येणारा . 


इतम्तत: 


इतस्तत: [ से० टत: ( टकट ० येथून ) - 
नन: (तकड कि तेथून) ) क्रि2 वि० वट निकळे: 
ह्या ठिकाणी आण र्‍या ठकाणो ( पटल पसर- 


दज 27*"322 92 6... थन रात “> 
त 2८ । : श्वस्नाव्यस्मस [व 4 गवान्थवत २ [त ल, 


डाति [ लं० , अव्यय घ्याचे सस्क्रलांत अनेक 
अर्थ आहेत. मराठोत हा शब्द पुढोळ समासांत 
येत[. इत्यर्थ पु तात्ययं. इत्यादि वि 
वगरे. इतिकतंच्य न: प्कंदर कतेव्य: हें 


इतिकतंत्र्यता खी जे कांडा करावयाचे 


क्तंव्य 


ने; कतंव्य£ कामांगरा. इतिकतंब्यतामृढ 
वि० प्रस्तृत प्रसंगा काय कराव टे मन गोव- 
ळल्यामळे ज्याला ठरावतां वेत नाहा त्रसा:- 
वावचळटला; प्रसंगा गोांधळन गळला. डतिकृत्य 


न? / साधन, २2 कत य इतिवरृष्त न०८० चत्तान्ल 
हकोकत,. डातहास | सं टात मॅ.) -- 
( त्वराख्वर )--आस ( झाळ कि घडल) पु 


वृत्तान्त. २ प्राचीन काळा घडल्ल्या हकांगताचे 
संगतवार कथन ऑँकिं० निंवदन. इतिश्री स्त्री 


नाश. 
इतका ( कावतेत ), 
क्रि? 1व० अद्या राताने. मरा- 


समारप्र, शेवट, 
इतुका विट 
इत्पस्‌ सँ० 
ठोत हा ठाब्द पुढील समासांत यता. 
ति ० अगदा जसा घडला तसा; समग्र: तपांशन्टवार 


र रघन 


सेल्याी ह्यांया “क पंथ, २इंद्रकट न? 
आ ज़ वांस त टेकन 


आगि 
गापास्टरन पायया ग्या 
»21 2८ 


री 1 भू 11 


नुळ्यांचे राकावर एव, 


वसाविलेल असने ने: नोटकटा, --कापश्षी स्त्री८ काप- 


ग्थयासाठा 


गोची एक जाति, -रोळ न८ पायाच्या घोट्याचा 
जॉ प्रदेश ना. -गोप पु पजंन्यकाळा उत्पन्न होणारा 


एक प्रकारचा किटा, -प्वाप पु ० 
न? मेघमेडलावर [कं आकाशांत तरंगत 
त र स्ांकरणांच्या योगाने 
जी समतरंगाची प्रचेट कतान दिलत ना. -जव पु० 
कुल्चांचवा. -जाल न० नाडी ने दिसावे, आहे त 
दिस नये , इत्थादे चमत्कार ज्या गैत्रावेने करून 


नृपार र्‍या येवर 


दाग्वांबतां येतात नो. बिया , 'कि८ या विधेच्या 
, सामथ्यांने करून दाणखाविळल चमत्कार: जादू; 


इत्थंभूत 


इदकारास्पद [ सं८ इदंकार ( ही वस्तु) -- 


आरपद ( स्थल ) ] न० अहंकारास्पदाटून इतर 
जो क्षेय विषय तों न 
इदामत्थ | सं० इदं ( ह )--डत्थ॑ ( अक्या 
प्रकारे, ह्यापासून ) न० कोणेक गोष्टींचा हा उप- 
क्रम, हा उपसंहार, हें प्रभय, हा हेतू, ही डानिकत- 
व्येता, ड० सर्व जा ज्ञयांश तो: जाणावयाचे , सांगा - 
वयाचे, करावयाचे ज़ सर्व कांहा न 
ठावट [ ल० उद-ह--दाव्द | पु० सात्न- 
कृष्ट वस्तूसंवंवान याजण्यांत येणारे सवनाम, हा 
ही हा ह्या अथाचा शाब्द 
इढु ( सं 4 पु० चट, इंदुवार, उंद- 
चासर पु० सामवार. इंदुमुखी, इंदवदना 
सचा चंद्रासारखं सुंदर आहे सुव जिचं अशा त्री 
व [ ख० ] पु० 2 देवांचा राजा [किं० अधि- 
पूवाददाचा आधिपात. ३ मुख्य, श्रष्ठ 
सृगेंद्र म्ह पडत श्रष्ठ म्हणजे सिंह. ४ गोसावी 


ििहशआआआआाय़ूा.य ्?्ििकििड मी 


गारुड; गॉडवंगाठ, -ध्वज पु वर्षेप्रतिपदेच्या 
दिवशी दारापुढे उभारतात जी कुटी नी .-महें,-मंड 
न? अगदा हाटका राटका मनष्य. -वारुणी खरा? 
कडू कवडळ. इंद्रावरज पु ० वामन , विण्पु ड्‌ंद्रा 
यु न2 बदपनुध बाप ' पहा 
पु 2 संदरपर्वत, २ खडक. इंद्रसाराथे उ” 
साताल, इंदसूनु, इंद्रपुत्र पु०? अजुन, २ वाला 
३ जवंत . इंद्राठी स्त्री । उंद्रकट ' पहा. च 

इंद्राणी [ सँ० । स्त्री ८ खाचा पत्नी; रा. 

इंद्रावण न० एक कड फळ 

इंद्रिय | सं? ] न० 2 श्रोत्र, च, रसना? 
घ्राण, त्वक हो पांच भानसाधने ता प्रत्येक 
ज्ञानाद्रय, २ वाच पाद, यद आणि 
हो जॉ पांच कमांची साधनें ना प्रत्येक; कर्मॉ? 
३ मन; हें ज्ञानेंद्रिय असून कमेंद्रियद्दी आई 
६४ इंद्रियायतन न० झारोर. इंद्रियाराम !व” 
विषयासक्त. इंद्रियग्नराम पु० सव हाः य व 
चयानें. इंद्रियविषय पु० शब्द, रूप, रा 
आणि स्पर्ह प्रत्येकी. -गस्य वि? इंद्रियांन 
ज्याचे ज्ञान होऊं ठाकते ते. -अगग्य ४व2 डोर 
यांना ज्याच ज्ञान हाऊं दकत नाही अस इंद्रिय 
जुलाब पु० मूलढाळ, --विप्रितिपात्ते सरा” 
श्रामष्टपणा. -अथ पु ज्ञानाचा विषय. “ 

० इंद्रेयांच नियंत्रण 

इंधन [सं० इंध> पटणे कि ० पेटाविणें ] 
पटावण, २ सर्पण. ३ वासना. 


« वर * टं 


उपस्थ 


नत्र 


इधर ति'घर 

इधर तिघर [ हिं० वर ( इकडे ) नतिवर 
( तिकडे ) ] स्त्री न० 2 उडवा उडर्वाचे भाषण 
किं० उत्तर ॥क० बोलण्याचा प्रकार. २ भरमतार- 
पणाचें भाषण, 

इनसाफ [ अ० ] पु० सत्याला धरून कि० 
अनुसरून केलेला निकाल, 

इनसाफी [ अ० ] वि० न्यार्या; सत्याला 
स्मरून निकाल देणारा [८ निकाल करणारा. 

इनाम [ अ० ] न० कोणत्याही प्रकारच्या 
अटी न घालतां दिलेली जी देणगी ता. क्रि वि८ 
विन हरकत; यथेच्छ; भनसुराद; ३० आजपयंत 


हा माढ यानें इनाम खाला: आम्ही ह्या म्हर्शाचे । 


दूव काढीत नाहा; वासरू इनाम पिते. &इनाम 
इकराम न? सवं प्रकारच्या देणग्या, इनामे, ३०. 
इनाम इजञाफत न० नोकराने अविक कामगिरी 
केली असतां त्याच्या पूर्वीच्या इनामांत जी भर 
राजाकडून घातली जाते ती. इनाम पट्टी खी 
सरकाराला कांहो जादा खर्च आल्यामुळे एकादे 
वषी इनामदारापासून कांही वसूल वेतात तो. 
इनामदार पु ज्याला कांही इनान देष्यांत आलें 


आहे तो; ज्याला कांढो इनाम मिळालें आहे 
( वडिलोपाजिंत किं० अन्यद्वारा ) असा. इनामपत्र 


न० कोणा एकानें कोणा एकास कांहो इनाम दिले 
अशा अ्थचिं पब. इनाम पासोडी स्थी० गांव- 
कामगारांना दिलेऱ्य़ा देणग्या समुचयाने. 

इनायत [ अ० ] स्त्री० ९ मेहेखानी. २ 


मेहेरवानीची देणगी . ३$-नासा पु० मेहेखारनाचे . 


सत्र; वरिष्ठाकडून आलेले पत्र. 

इपट, विपट न० वेवनाव; वितुष्ट; वाकडे. 

इ(वि-)तर, इ(वि-) पसळ, इ(वि-) 
'पसळा वि० खोडकर, त्रात्य, द्वाड ( मूल ). 

इपारा वि० २९ बेढब. २ मूख , अजागळ. २ 
-पायाळू (मूल). 

इब(-भ-) स्त [ अ० इवरत्‌ ] स्त्री० ९ 
आब, पत, वजन, धाक. २ मोठेपणा ( अधि- 
काराचा, हयाचा, ३० ). 

इब(-भ-) रती, इब(-भ-) रतदार वि० 
अंगच्या गणांवरून किं० अधिकाराच्या जोरावर 
बजन पाडणारा किं० धाक उत्पन्न करणारा . 

इमला, इंबळा [ अ० ] पु० राहावया- 


१७२३ 


इरड 
॥ल्क्णा जु हगयारतामदन 
। साठो कि० अन्य उपयोगाताठो वांवळेहें घर 
| ( ह्याच्या उल्ट 'वखळ ' ), 
।  इबलिस [ अ० ] पु० 2 तैतान. २ खोडकर 
_ कै व्रात्य पोर. २ दिसग्यांत सावा पग आंतल्या 
गां्ठांचा, _ [ शासन. 
इमलाफेला [ अ० ] पु० अधिकार, तावा, 
_ इमान [ अ० इमान नड सचोटी , प्रामा- 
णिकपगा. २ सदसाद्रेवेकवा ढे. 8इमान इतबार 
सचोटी , खरेपगा. इमाने इतबारे क्रि वि० १ 
प्रामाणिकपणाने. २ मनापासून. इ्मानास जागणें 
| इत्तान कायम ठेवणे; संचाटीला बट्टा न लागेल 
अशा प्रकारे वागणे. इमानी वि? 
प्रामागिक; विख्वासवरात न करील असा. 


इमाम [ अ० ] पु८ मुख्य युरुः उपदेशक 
इमाम जयंती स्त्री» मुसजुमानांचा मोइरमचा 


। सग. इमाम दांडगा वि० वरटिगण, मस्ताळ, 
| दांडगे्वर, इमाम बाळी स्त्री ६ हत्तीच्या 
कानांत ( शोभसाठो ) घालावयाची वाळी, २ 
| भिल, रामोशी, वगैरें कानांत शोभेताठो वालतात 
| ती वाळी. 
इमारत [ अ० ] स्त्री? दगड, चुना, विटा, 
| मारता, लाकूड, इत्यादोनां बांधून काढलेले जे धर, 
| वंगला, विहीर, इत्यादि बांधकाम तें. 
इय्रतू [ सं० |] वि० इतका. छेइयत्ता सी ० 
१ इतकेपणा, २ मर्यादा, सीमा, २ पहा, य्प्पा. 
४ अभ्यासाच्या प्रमाणावर ठरविलेला वर्ग(शाळांत) . 
इरगी मिरंगी स्त्री मुलांचा एक खेळ. 
इरजीक स्त्री० शेताच्या कि० इतर जातीच्या 
कामासाठो आपणांत माणतांची , जनावरांची , किं० 
साधन सामर्यमांची गरज लागल्यास आपण दुस- 
ऱ्याचा मागसें, जनावरें, किं० ताधन सामय़री 
आणावी, आणि त्याला गरज लागेल तेव्हां त्याला 
आपली द्यावी असा जो परस्परांच्या सां्याचा 
प्रकार तो. 
इरझ्या वि० इरजीकच्या प्रकाराने उसना 
दिलेला किं० घेतलेला गडी, वल, ३०. वर ' इर- 
जक ? पहा. 
इरड, इरवड, इरवाड स्त्री० १ गाइ, म्हशी, 


इ० नौ सकाळी माणसांची विष्टा, उटें, वरे 
खाण्यासाठी भरकग ( क्रि? करणें ). २ गायी, 


इरंमद १७४ 
म्हणी, ४०चे बरच्या प्रकारचे भक्षण, ३ कांडा 
ख्याववाला मिळेल ह्या आठोने शजार्‍्या पाजा- 
र्‍्यांच्या घरा भाणें. ४ जेंगळांतून आणल्लला गव- 


यासाठा जंग 
शाष्द पहा. 


नाचा क्रिे2 संपणांचा भारा कि 
लांत केल्ली फेरी, ८ पुढें | उग्ळ 


इरंमद ( सं० ] पु का क विनञचे त्त्ज्ञ .९- शि 
वडवानल, 
व्यांववा. 


इरलें न पजन्यनिवारणाथ टोकांवर 
कारतां कामस्यांचा नांगाडा कलून पळस 
पानांचे त्यावर आल्ळडादन ठावन खाळालारणया 
जो पदार्थ करतात ता; [वरले 

इरसाल [ अ? ] वि? ८ नज 
पाठावण्याच्या लायकीचा. २ उत्कट गणांचा, 
अत्यंत मधुर, रसाळ, स्वांदट, ( आंबा , फणस, 
ड० फळें, [क्रे2 त्यांचा आढे ). ३ अत्यंत कृडाल, 
चतुर, ( भामट्या, चोर, लबाड, स्िसेकापू , 
इ० ), ३४-नामा पु० सरकारी त्वांजिन्यांत भरणा 
करावयाला पाठावळ्ल्या रकमांच्या तपाठालांच 
पत्रक. -भरणा पु वेगवेगळ्या मंहालांतून सरकार 
ग्वजिन्यांत पाठविलेला पसा 

डइरळ न० एकाद्या अतांत दुसर्‍या महत्वाच्या 
किं८ मख्य थान्यांत मधून मंवून परलल तूर बगैर 
कमी महत्त्वाचे [क्र गौण धान्य 

इराक(-स्-)तस्त्री०2 लब्वी. २ लब्वी करणे 

इराणी [फा०] डराण देशचा काणताही पदाथ 
क्रं० इसम क्रि पोस , ० 

इरादा [ अ८ | पु० उदं, 

इरे स्त्री ० पुढें ' इर ' पहा. 

ड्रेफ, इराब वि कापडाचा तिरकस काप, 
क्रेंठ तिरकस कापलेला तुकडा ( ठिवण कामांत ). 

इराळी स्त्री> जनावरांच्या पायाला हाणारा 
एक राग. 

इललगार पु० जोराचा हला. 

इल्जाम [ अ० | पु टपका, दोप. 

इल्स [अ८] पु० ८ शास्त्र. २ विद्या. २३उपाय, 
इलाज, युक्ति, ४ प्रयत्न, ५ जादृगारीचो कामें 
गौडबंगाल, &, -वाज वि० जादूगारी जाणणारा 


जादूगार 
इलमी [ गारीसंबंधाचा 
॥ ॥वे० २ जादूगारींत प्रवीण 


वगरे च्या 


॥ म्हणून 


ध्‌ -ौ 


वेत , संकल्प 


चाल रीती, इ०. | 


२ जादू- 


इपक, 


इलास्वा [ अ अलाकडट , पु० 2 
संब्रंब,. 3 सला. ४ सत्तत्यालचा मुक ी 
६ पाल्य्र्यांच गोट ( प्रत्यक ) [क 

इळाचा । हिं इला चड । एक प्रकारच रामी 
_ इल्ाची, इलायची | हि० गटाचा । सरा? 
वे्दाड, :२- दाणा पु० वेलदोडे धाळून केलेले ण्क 
प्रकारचे ख्वाथ |क० मवा. 

इलाज [ अ० |] पु० यार्ल,, उपाय. 

डला [सं० स्प्रा2 ? प्रव्वी, 
पु० पर्वत, -व्रृत्त न. नवखंटांताल एक वड. 


£-धर 


» गाय,.दट 


इलळिखा, इवळा, इवलासा, वि2 अगदो 
थोटो; किचन. [क्रि वि ७ कगदा थोडक्या प्रमा" 
णांत . || त. मूळ ण 
इलत, इल्लथ | अ० ] वि खबाटकर, दांड 
इल्ाा [ कानडोत “नाही ? | पु अगदी 
अभाव. & इला” 


कांद्रा नाहो अश्शी स्थिति; पू. 

बिला करणें ठदास्विण कांडा न 

रिकामे हात दाग्यविणे. 
डवळख्यार वि सदा 


र्ण 


९02 


लकरार रकिं० घरफड 


करणारा, 


डवळणी स्त्रा० तदारार ी वर'फट ह अनेतृष्टपणा & 
इवळणें अ० क्रि चरफडणे, कुरकुरण. 


1 वि पी. 
क -“ 


इशा , इशा उ० वा० अ० » ढ 
इर | अ ] दडा ( मुसलमानी ता 
सांगतांना ) 


सांगतांना ). 
इद्वारीन [ अ८ | वीस ( मुसलमानी तोह 
इशारत स्त्री, इशारा पु८ [अ०]£ खूण; 
सूचना, २ रचना. 
इशी स्त्री८ ( मलांच्या भाषेत ) मलोत्पर्ग 
_ इंशाम [ अ०८ उस्म्‌ | स्त्री मोठेपणाची ० 
मोठ्या दर्जाची जाणीव: आपल्या द्जांचा अभिमान ? 
( क्र० वाळगण, धरण? इ८ ). 
इषक [ अ० अपकू ] पु 
परस्परांवरील प्रेम किं ० प्रात, २ आवड आसक्ति » 
मनाचा कल ( जुगार, दाखूबाजी, स्त्रिया, ४०च्या 
सवरथा ) . 8-पेंच पु८ एक शोभिवेत ळताविदींष 
इपकबाज पु स्त्रयांचा शोकान स्त्रियांवर 
आसक्त. इपकी वि स्त्रियांवर ल॑पट; रांडांचा नादा 


इपकबाजो स्था 2 रांडबाजी: रांडांच्या नादा! 
लागण 


2 स्त्री पुरुषांचे 


इप्कळ 


इप्कल, इप्कील [अ० अपकाल ] स्त्रा० 
अडचण , घोटाळा, ठेच, व्यत्यय, खाळेवा 

दइष्ट( सं०इप्‌ इच्छिणे ] पु० प्रमाचे माणूस 
वि० ? इडच्छिलेलें. २ प्रिय. (ग० ) काल्पल्ला 
% योग्य, अनुकूल, हितावह, असावा तसा 
&डइष्टापात्ति स्त्री? प्रतिपक्ष्याचे आपणास अनुकूल 
भाषण. इष्टकर्म न० कल्पित अक धरून गाणित 
सोडविणे. इष्टमित्र पु? अ० व० प्रमाचा माणस 
इष्टदवत स्त्री८, इटडदवता न? कुलस्वामिनी 
कुल्दवत 

दृष्ट [ सं० यजऱ्च्यज्ञ करण 


२१७७५ 


ड्स्त्रो 


शि इसवी [ अ० ईंसावी ] वि० ख्रिस्ती. स्व्ी० 
ख्रिस्ती शक. 

इसळ (-ळी ) स्त्री०, इसाळा पु० २ इप्या, 
स्पर्धा. २ श्पचा के० उसळी. 

इसाड न० नांगराचा दांडा; नांगराच्या जोक- 
डास बांधाबयाचे जे लांब लांकूड असते तें. 

इसाड न०, इसाडा पु० झाडाचा कांहो 
दुंधा शावूत राखून वरचा तोडून टाकून खालच्या 
चुंवावर त्याच जातीच्या झाडाचो कलमें लावून नवे 


ता 
०४2 


: झाड करतात तें. 


होम करणें) ] 


वे० यज्ञाने पूजिलेला. &8दष्टापूते न० धामक । 


आणि परोपकाराची कुथे ( यज्ञ करणें, ।वाहरा 
वांवणें, धमशाळा वरांधणें, अन्नसत्र स्थापण, ३० णः 

इष्टका, इष्टिका [ सं० ] स्त्री? वाट &-न्यास 
पु० घराचा पाया धालण 

ष्ट [ सं० यजून्च्यश करणं ] स्त्री० यज्ञ 

इसकाड न० नांगराचा दांडा 

इसक्षे [अ० असूनान्‌ ] वि दोन ( मतल- 
मानी साल सांगतांना ) 

इसप, इसब [ सं० विसरपिंका ] पु० १ गज- 
कर्णासारखा एक त्वचेचा विकार आहे ता. २काळ- 
सर तांबडा आणि गोचिडा सारखा एक कडा 
( जनावरांना उपद्रव देणारा ) 

इसप ( -ब- ) गोल [ फा० इस्पगाल्‌ ] पु 
एक औषधी ब्रीजांव 


इसम, इशीम [अ० ] 2 ( जमाखरचात ) 


एक बाबत. २ जमाखचांचा ए्क रकाना, ३ ए्का |, 


जातींतील सर्व माणलें ( समच्चयानें ); उ० माळी 
इसम, कुंभार इसम इ०. ४ आपल्या दर्जाचा अभि- 
मान. &8इसममजकूर पु० वर सांगितलेला 
माणूस. इसमसुबादला पु० ९ यादोर्ताल वदललळे 
नाव. २ एकाच्या बदला घातलल दुसर नाव ८१ 
एका माणसाच्या बदल दुसरा हजर केलेला इसम 
इसमवार क्रि |व० १ नावांवरडुकूम, २ नांव- 
निंद्यावार. ३ नांवांच्या क्रमाने. ४ प्रत्येक इसमाला 
इसमवारी स्त्ी० नांवाचा यादी 

इसर न० नांगराचा दांडा [ खीळ 

इसरक्ी स्री” नांगराच्या मागच्या टोकाची 


इस्राप (-ब ), इसूप (-ब ) पु० वर इतप 
-त्र) पहा. 

इसाफत, इसापत वि० वर ' इजञाफत *पहा 
इसार, इसारा पु० कोणा माणताशी काहा 
व्यवहार ठरवन तो व्यवहार फिरू नये म्हणून 


( 


' त्याला ब्लिला जो पैसा तो 


इसारकी स्त्री० नांगराच्या दांड्याच्या मागच्या 
टोकाची खोळ. 

इसारा, इश्यारा [ अ० ] -पु० मार्गे “इशारा ,? 

इश्ारत ? पहा 

इसाळ, इसाळा [ खं० पा ] ु० र्श्षा 
ईपेंचा उद्रेक. &8इसाळाइसाळीं क्रि» वि० इंषेने 
इषेंचे एकदम संचरण अंगांत होऊन 

इस्तकबील [| अ० ] अव्यय मागच्या असुक 
गोष्टांच्या कालापासून पुढे; एकाचा मुदर्तांचा आरभ 
दरशंविणारें हें अव्यय आहे; शेवट इश्शावणार अन्वय 
: तागायत: उ० इस्तकवील चेत्च तागायत काल्युन 
म्हणजे नेत्रांपासून तो फाल्युनापर्यंत 

इस्तसाली [ अ० इस्त अमाल्‌ ] स्त्री ० पार- 
पाठ, वाहेवाट 

इस्तमल स्था ० इकडचा तिकडे आणि [तेक- 
ढा इकडे असा वदल ( करणें.) 

इस्ताद [ अ० ]स्त्रा० सामानसुसान 
बरस्त: स्थावर वजे करून जी मालमत्ता तो 

इस्तावा एु० शेत प्रथम कॉलाने धेऊन नंतर 
प्रातिवषीं चढता सारा द्यावा लागता ता रकि० शेत 
करण्याविषयी ठरवून घेतलेला तसा ।नयम 

इस्त्री स्त्री० अंबट ओल्या वस््राच्या घड्या करून 
त्या साफ व्हाव्या म्हणून आंत निखारे घालून वर 


ऱचीज- 


इस्पळ 
ठब्याच्या आकारांचे वातूुमय जे 
असंत तें गाऊ्तानं र्‍या 
कपड्यांवर केलेली क्रांत किं० सैस्कार (क्रि८ करणा) 
इस्पळ | म? अचपळ ) ॥व८० 
आणि उपद्रवकारक ( सुळ ) 
डइस्वन पु” ८क प्रकारचा प येळा माल 


फिरवावयाचचें 


यरटाचे श्रास्त 2 ह्या 


शातेच बळ 


ददद्द [ ले० उहन्त्यथे ] क्रि» (व पथ 
ळॉको: ह्या प्रसंगा; ह्या जन्मा: ( ह्याच्या उल्ट 
“परव?! ). &हद्द जन्मा, इंड जन्मांत घ्या जन्मात. 


इह ना पर क्रि2 वि० इकडे नाही [तिकड नाह 
ह्या जन्मांतडी नाही श्राणि थुढच्या जन्मांतेहा नाह 
इहलोक पु० हा लोक ( उलट ' परलाक ? ) 
इहिंदरे [ अ० ] वि० एक ( सुस लमानी साळ 
सांगतांना ) 
इळत स्त्री> डातकी कामाचे एक आउन 
इळा, विळा पु० तृणांद कापण्याच्या उपयो- 
गाचे एक कमानदार शास्त्र, &ंडळ्या भापाळ्या 
इतके ( वाकडें ) न० ठावत्वाचा संबध; रचत . 
तके उजञ न2 वाकडे; डात्रत्व: ववनांव 
इळा मोडुन ख्विळा करणे आवक मूल्यवान ॥क० 
अधिक उपय्फे वस्तू मोडून कमा मूल्यवान आणि 
कमी उपगुक्त वस्तु करणें; वस्तूंची नासाडा करण 
इळा मोडून ख्विळा करणें आणि [खळा माढून 
इळा करणें भळभलत्या स्टपटा करण. इळ्य़ा 
इतका वांकडा सुवा नव्हे अता (माणूस); सुदाम 
वाकड्या मार्गात दिरणारा (माणूस); आडमुठ 
इळ्य़ा वाळकांशीं गांठ पडणें ज्या दान माणसांच 
एकमेकाशी पटत नाहीं अद्यांचा संबैब घडून यण 
इळा खिळा पु० संसारांत लागणारे संव पदाथर 
समुच्चयानें; उ० गोविंदरावांनो इळाखिळा वकर 
टाकून आलेला पैसा दानवमाीत खर्चन सैन्यास 
घेतला, अंगाचा इळा खिळा करण ण्काद्या कामा 
अनेक प्रकारच कष्ट सोसणे, 
इळी , विळी स्त्री भाज्या, 
ण्याचें तीक्ष्ण धारेचे एक आउ 
इळीमिळीं गु(( चि-) पंचिळी स्त्री० मुल 


एकमेकांना गप्प त्रसण्याची इद्यारत करतात ती 
९ क० घालणें ). 


४43 


फळ, इ० चिर- 


इध्यु( खं ] पु० ऊत. &-दंड पु० उस. 
ण्काड पु० ऊत. -मेह पु० मधुमेह. -यंत्र न० 


लत 
क 


। ठाब्दाबददल 4 माड यहा गाब्दही योजण्यात 


उसलाचारस 


न्ढळी दार 


उसाया रथ काढण्याच थप .-स्पपु 
-रसासव पु८ उसाच्या २ नापान्यन व, 


क खे 


हे. 


ई 2 मराठी वर्णमाळेतील चवथा वग, 
स्वरमाळतोळ चवथा स्वर. 

ई. अड्य़रय उपहासाचे योतक अर्यय: ३० ४ ! 
आतां कशा ळेडी धावरत्टी 

ई स्त्री” वहमानार्थक * आं 
रूप; उ० गोंदाई , यमना£, म्हाळसाई, ४०- 

इंट [ सं० शेष्टका ] छ्यी० 2 भित ४०? ब्ीचा 
वथासाठा मात्तिकचा चिवल कल्न ता चीकानी 
आकाराच्या साच्यांत धाळून दाबून तयार क्र 
नात जो पडाथ लो: वाट. २ सुवणाद धातु चौकोनी 
ठांत घालन त्यांची व्नाविळेली चीप. छेईटबैद 
स्था विटांना वळली रचा ( भितड० ). __ 
ते. स्ा० 


ज्र भराठी 


' शब्दाचे साोक्षिप्त 


उ्टाश 


डड न? लिव्रासारखे एक फळ आहें 
जातीच्या लिवा चे आड 

ईडपीड खा० ' उडापाडा 'पहा 
डात [| ल० ] स्त्री८ ४पः 
उंदीर, टोळ, किडे, परचक्र, गाणि गहिन्याल 
ह्या लातांचा ). . 

इंद [ अ८ ] स्त्री2 मुसलनांना 

इंटदा, इंददा, देदक्ष [ सॅ० ] 
ह्या प्रकारचा 

इनसीन सवातांन | 
नमी (मी)५न (आणि)५संवा 
मळगी )--तीन, अशी एकेदर तीन माण 
अगदों थोडा माणसे. ह्या वात्रप्रचारांत त्तवा 


ह्या 


ब्रा कोणत हीं 
शी असला 


८? 
स “० &. | [ल्न ( 
(ह्या नांवाची 


येता 


श! 
ईर [ सं० वीर्य ] स्त्री”  उत्ता लाली 


धमकदारी. २ गुण , उत्कर्ष. ३ संरक्षणा शब्द 
घेतलेला आश्रय. द्या तीन्दी अथी " ४९ हान 
८ इरेस ? ह्या एकाच विभक्तिर्यांत योजला जीर 
&७इरेस घालणें आपला बचाव करू च्या 
दुसऱ्या कोणाच्या तरी पाठीमागें लपणे . 3 द्लि 
डावांत आपल्या राजाला प्रतिपक्ष्यान ७८ 


क िहसाा्िाा॒॒॒श॒वुाआय्श 
वि. अ. 


ष्ट (> 
इरपार १७७ 


म्हणंज आपलें कांहोतरी मोहोरे राजाच्या बचावा- 
साठो आपण पढें सारतों त्याला ' तें मोहोरा इरेस 
चालणे * म्हणतात: उ० एक प्रसंगा नानाफडणाव- 
सांना निज्ञामाला उरेस घातल हात. इरस ऱचढण 
र्‍चृरस लागन थआापलं वचस्थ म्थापत करण्यासाठा 
पढें सरसावण. २ आपला पराक्रम कतवगारा , | 
हिंमत , ३० दाखांबण्यासाठा कतर वांधन सिद्ध | 
होणे. इरेस किं० इरडस पडण ह्याचाही वरील । 
प्रमाणें अर्थ आहे; ' इरई ' हा वीरश्री * चा 
अपभ्रंदा 
ईरपीर [ म० वीर-"फा? पार 
किं० आर्प माणूस 
ईरमोड पुढें “ हिरम होड ?? पहा . 
षा, इष्या [ सं०)  ख्र!० १ दुसऱ्याचा | 
उत्कर्ष पाहन आपण त्याचपेक्षां आधक उत्कर्ष दाख- । 
वावा अश्या भावना; उत्साह; चरस. २ हाता धेत- 
काम पुरतें केलें पांहिजे अश्या मनाचा * ळकट 
इच्छा. (क्रि० येण, धरण बाळगणे, ड०) . वेञेडषा 
देणे एकाद्याला इ्‌षस ऱवढावणग: च्याला उत्साहधक्त 
करणें: त्याला उत्तेजन दण | 
ईपॉल, ईंय्यांळ [ सं० ) (व० ईर्पा व्राळग- 
णारा; उत्साहा 
ईश [ सं०] 
शास्ता. २ अधिपति. ४ पात, नवरा उ० रमेदा 


गचीद म्ह० ४८: 


। 
र ] पु० धाडसी | 
| 
1 


पु०८* ता यांत ठवणारा, २ ' 


॥ 
म्ह० विष्णु; उमेश म्ह० शंकर | 
५ दैकर | 
इशान्य, ईशानी [ सं० ] स्त्री? ऐेशानी | 
देशा; उत्तर आणि पूर्व ह्या दोन दिशांच्या मला । 
देशा. ( ह्या दिशेचा आधपात इशा आहे 3 | 
ईक्षिता [ सं० ] स््री० २ प्रभृत्व. २ अणिमा 


माहेमा , गारा , लामा , प्रात , प्राकाम्य, हाशता | 


आणि वशिता, ह्या ज्या आठ सिद्ध त्यांतालि 


सातवी. । वि 

इश्वर [ त? ] एव र ततव ३ त्त्ता 
वालविंगारा, ३ लगर, ४ क. घु” ९ 
स्वामी. २ राजा. २ समथ ॥क० मोठा आंधकारा 
४ पति. ५ परमेश्वर ६ शकर. मशठांत हा शब्द 


अवाढव्यपणा दाखविण्यासाठा हाव्या या शाब्दा- 
पुढ जोडतात उ० पाटभवर म्ह० माठा पाट 
लेबर म्हे० मोठे खवला, २०. 28-कतेत्व न० 


ह 


डशोक्षष्त 


वांची कात. "कृपा स्री देवाचा छुपा प्रसाद 
पु० देवाचा प्रसाद -सप्तता स्त्री देवाचे तामथ्य 


। कें० त्या सामर्थ्यांचा पारणाम. इश्वराचा क० 


हरीचा लाल पु० 2 देवाच्या मजाताल 1० 
प्रेमांतील माणस. २ मूख आणे अचरट माणूत 
इंश्वरी [सं०' इंधर 'पासून ]व०्दवान दल्ला, 
केलेला, योजलेला, संकाल्पलला: दवाचा; दवा- 
संबैधाचा. &8-तंत्र न० साष््यवहार चालावण्या- 
विषया देवाने करून ठेविलली योजना. -पुरूप घु० 
परमाथीनेष्ठ असून प्रपंचांत भोळा जा एरुप ता 
शोभ पु० मनष्याला ज्याचें निवारण करता यंत 


। नाहो असा मोठा अनर्थ, -फळ न० जन्मलल मूल 


मलगा असल्यास त्याला * इथरा फळे म्हणतात 


। बाचा स्त्री? साधु पुरुषाचे ञात्द. -साहळा 


पु० थाटाची मेजवानी: मोठ्या उत्सवाचा अल्तग 
_-देणगी स्त्री? जन्माचे वेळांच देवान ददलला जा 
शक्ति ता; उ० बुद्धि ही इं्री इउणगी आहेः उ० 
दावार्जाला इरा ढणगा हाता म्हणूनच त्याला 
स्वराज्याचा स्यापना करण ठाय झाल 

इंषणा [ सं० ] स््री० ९ इच्छा. २ प्रेम 
सलाकषणा स्था ० लाकांवरच मरम याचप्रमाण 
पुत्रपणा , दारेषणा, इ०च अथ जाणावे 

इंषत्‌ ( ल॑० ) क्रि व अस्यल्प; अगद 
धोडे, & ईषदप्ण अगदी थोडे ऊन क०क 
ईपदर्शान न० आझरता देखावा. इंपहाष पु० 
अगदों थोडा दोष: क्षम्य दोप . इपन्मात्र वि ०अत्यस्स 
ईपत्कर वि० अगदों थोडें करणारा 

इस मागें ' इताड पहा 

इंहा [ सं० | स्रा० १ इच्छा. २ प्रयत्न, 

इंहित [ सं० ] वि० इाच्छिलल इष्ट 

इंक्षण [ सं० इंक्षन्पाइण ] न० ९ पाहणे 
२ डोळा. २ राष्ट [सासाद्रक 

ईक्षणक ( सं ०३ _-पाहणें ] पु० ज्यातपा 

ईक्षा [ सं० क्ष्च्पाहण ] स्थ्री० ? दाट 
२ विवेक. २ आत्मावेध्या. ४ भददाष्ट्र 

इक्षिका | सं० इस्लचन्पाहाण ] स्त्रा० ९ 
डोळा. २ पाहण 

इक्षित [सं० इक्षन्च्पाहेश ] वि० पाहल्ला 


>. “णा 


ञ, 


मराठी वणमालेतॉल पांचवा 
वरमाल्टताल पांचवा स्वर. 

र वाचक अव्यय: ते नापसंती 

निरस्कार दाग्याविते: ३० डं: ! त्यांत काव आहे ! 

उकट, उकढ स्त्री> मादकासाठा उकड 


व्‌गं 
मराठा 
कि 


(्घ, 


तांदूळ डच पौठ 
उकटण स० क्र० » घटू बसल्लला ग्विळा ी 
ग्घटा १ अडसर , कर्डा, ४० सडल करून उपट्रन 


वरवंटा , छर्‍्यादीना टांका 
शरीराची त्वचा आंकत 
इ० तव्यावर उल्टून 


काढणे, २ जांते, पाटा, 
देणें, ३ देवांच्या वणांना 
करणे ४ पोळी, भाकरी, 
घालणें किं० परतणे 
उकटाई स्त्री० जात्याला , पाट्याला 
वॅँस्याला टांकी देणे, [कॅ० ह्या टांका 
मजरी. 
उकटी स्त्री” > टांकी देण्याचे उत्यार. २ 
जांत्याला टांका दिल्यामुळे उवळलळले ज़ जात्याच्या 
दगडाचे कण ते काढन टाकण्यासाठा त्या जात्या- 
वर दळलेले जे वान्व्र, कांडा, ४० च पीठ,-ज़ 
रस्त्यांत अळा आक्रतीने पसरतात त. ३ अल 
पीठ ऑलांडल्यामुळ उद्भवणार गळू 
उकटींच वि० टांकी दिलेलें ( जांत, उ० ) 
उकडस्त्री०2 मोदक, पोळी, ड० करावयाकारता 
उकडलेले ज तांदूळ वंगेरचे पीठ ते. वि उकडलला. 
€&उकड आंबा पु० पाडाचा आंबा उकडून तोडा 
लावावयासाठो मीठ वगेरे धाळून ठावतात ता 
उकडगरे पु? अ० व० गरे उकडून ज खाद 
विश्रीप करतात ते. उक्तडपोळी स्त्री> तांदूळ इ० 
च्या उकडीची केळडी पोळी. उकडहंडी स्त्री० 
पावटे , भुडमूग इ० च्या शेंगा एका मडक्यांत घालून 
तें मडके भुडेवर पाल्थे ठेवून त्यावर गोवऱ्या वगेरे 
पेटवून आंतील पदार्थ शिजवून तयार करतात ज 
खाय तें 
उकडणें [ सं० उत्‌--कथ (दाजविण ) ] 
म शि १ पाप्यांत घाळून अस्निसंयोगाने पदाथ 
व जमना क आयी अनुभूयमान होणें; उ० या 
टो झाली म्हणजे अतोनात उकडते 


वि वर 


देण्याबदल्ल्ची 


*्“ 


५७८ उकळलण 


>>: 


( सांजञाबगे, उजञाटणे, ४० प्रमाण ह क्रियापदे भाव- 


कनक, आराह), 

उक्कर पु० 2 उकरून काढल्लो माता. २ 

चिन्चंदरा , बौरंना वळांतून 

माता ( त्याला * उकार ' मिट म्हणतात ) 
उकरडा, डाकरडा पु० “. ज्यऱ्याचा 

:*डकिरडा फुंकणे दारिद्रामुळ दारादर 

ववाययादि मिळविणे. उॉकरठ्यासारखा वाढणं खूप 

उकिरठ्याची देखील दना 


उंदीर, 

उवस्नचब [हर्ट क्ली 
टा ग 
हिंडून 


न्य्द् आणि डेच डोण. 

स र 1 : ३2 र्ण 
फिटले डांकरल्याची सागा दावील १४८ अ्गार्ण 
. माफ करतां येते ( मग तू. बनवा डवले कशा” 


ला नढशॉल ) 


उकिरड्याची घन करणे निरुपयोगी बरस चा सय 


करणें ( ज्या वस्तु पुढे मागे उकिरल्यावर टार” 
ण्यांत थणार ). 

उकरणे स 
जमीन , भिंत 
पाडणे. २ नारळ 
ड० साधनांना ग्वरवडून काढण 
वर ओरण्वढे किं० चरे पादण, कि० र 

उकरून काढणें दुसर्‍याचा रहस्य कुदयाळपर्णा” 
त्याच्या मुग्यांतून वदानिणे. भांडणे उकरू काढण 


वरून नाडा पाहणार ? तहा बंभवा 


क्रि 2 उंदीर, वुर्शी , 0 टी 


दानांना !3० नखांना ख वणूतं 


वगैरेचा खावर्‍यांचा भाग 
| / काथा 


ड्ठ 


2 भांडणाचा विषय दमलेला असता र्‍्याला सुदाम नी 
र्‍ त ह या 
बाळल्ता देऊन भाडण उर्पास्थत करण, * 


कारण नसतां किं० दुसऱ्याकडून कांही कुरापत 
होतां भांडणाला प्रत्रत्त हाण 
उकराड पु० करकचर्‍याचा ढीग उकिरडा गये 
उकरींव वि कोरून तयार केलल 
[क० दगडाचे भाड, नत्र, “० ) आ क्या टर 
उकल, उकला पु० 
अ कांहीं उकलले तें. २ युंतलेला दारा साफ 
त्याचा केलेला विंदा. 
उकळणे स० क्रि 2 गतलेल्या पदा' 
गंत नाहोंश्ी करून तो साफ करणे. र 
हेला कि० अडकून राहिलेला पदार्थ सोडवून 
करणें. ३ समजावययाला काटण! अदा 
उलगडा करणें; उ० कोडें सोडाविणें, २० वदा 
उकलणं अ० क्रि० 2 प्काद्या गंतलेल्या बिपि 
थांची गंतागंत नाहांशा होणे. २ दु्शय उलगडा 
याचा बोध होणें; तो समजण 


उक्तवण 


पड [के० होणें. &दांताखिळी उकलणें स० 
क्रि० हट्टाने [किं० हिरवटपगामुळ काणी मतुष्य 
कांहोंच बोळत नसला किं० धड उत्तर देत नसला 
तर त्याला धमकी भरून किं० लाभ डालखवून 
बोलावयाला लावणें. अ० क्रि अद्या प्रकार ता 
बोलावयास लागणें 

उकवण, उकरवाण न० जवखमतील किं० सड 
लेल्या भागांतील किडवळ नाहीछ्या करणारा एक 
मंत्र, किं० तो मंत्र म्हणण्याचा विधि. 

उकक्षी स्त्री एक लहान रानझाढ. 

उकसणें, उसकटणें स० क्रे० ? पदार्थ इत- 
स्तत: टाकन अव्यवस्था करणे, २ व्यवास्थत पदाथ 
अव्यवस्थित करणें: पाहिली रचना क० माडणो 
मोडणे 

उकळ पु० पातळ पदार्थ फार तापल्यामुळ त्यात 
वाफेचे ठुडवुडे उत्पन्न होणे; कढ 

उकळणे अ० क्रि० पाणी, दूव, इ० पातळ 
पदार्थ फार तापल्यामळे त्यांत वाफेचे वुडवुड उत्पन्न 
होणें. स० क्रि० ९ पाणी, दूध, इ० पातळ पदाथ 
घुडबुडे उत्पन्न होईपर्यंत तापावेणें. २ उकळी फुटता- 
पर्यंत पाणी तापवन त्यांत धातूचा पदार्थ, [चिरुट 
वगैरे घालणें ( स्वच्छ करण्यासाठों ० त्यांतील 
कौड, मँगी, उवा, वगेरे नाहोशी करण्यासाठा ग) 
वनस्पतींचा अर्क किं० तत्त्वांशा काढऱ्यासाठा त्या 
आधणाच्या पाण्यांत घालगें. ४ दुसऱ्याच्या माल- 
कीचा पदार्थ उपटणें [किं० लाटणे, 8घुसळतांपक्षा 
उकळतीच्या घरीं ज्यास्त कावाढकष्ट करून 
आपला चरितार्थ चालविणाऱ्या माणसापेक्षा दुस- 
ऱ्याच्या वस्तु लाटणाऱ्या माणसाच्या घरा आधिक 
समृद्धि असते 

उकळा पु० ९ दुसऱ्याच्याकडचे येण असलल्या 
पैशाची उगराणी. २ दुसऱ्याकडून लाटलेजा जिन्नस 

उकळी स्थी० ८ पाणी, दूव, तेल, इत्यादि 
पातळ पदाथे फार तापून त्यांतून वुडवुडे निघू 
लागण्याची त्या पदार्थाची अवस्था, -२ नदीचा 
जोराच्या पाण्याचा लोंढा खडकावरून वाहात असता 
त्या खडकाच्या आकाराचा त्या पाण्याचा जा उंच- 
वटा होतो तो. २ एकादी गोष्ट करण्यावेषयी मनाची 
जी उत्कट इच्छा ती ( उकळां यण, फुटण, ३० ) 
& मनांत दुःख, प्रेम, आनंद इत्यादि मनोविकार 


१७९ 


उक्तार 


त्कट झाल्यामळें वाह्य र्पावर त्यांचा जो पारिणाम 
होतो तो किं० त्या मनोविकारांचा उद्रेक 
उकळीत स्त्री० १ येणें असलेल्या पेशाची उग- 
राणी, २ दसऱ्याकडून र्भाक मागून के० लाट्न 
मिळविलेला पदार्थ. ३ बाजारांत विकावयाला आ- 
लेल्या भाजीपाला, धान्य, इ० पदार्थांचा जो अंश 
शेखदार हक्क म्हणून धेतो तो. ४ रयतेकडून पाट- 
लानें गोळा केलेडा सरकारचा सारा. ५ पधारेक- 


ऱ्यानें दर हपत्याला जें द्यावयाचें त्याच्या हिशेवाचा 


कागद जो त्याच्याकडे पाठावेला जातो तो. 
र उंका, ओंका पु० उवडा, नागडा, मोकळा, 
रिकामा, सुटा. 

उकाडा पु० १ हवेच्या उष्णतेमुळे वाटतो जो 
अस्वस्थपणा तो; ऊभ्मा. २ कांहों दागिना [के ० 
सोन्याचांदीचा पदार्थ उजळ करण्यासाठो चिंच, 
मीठ, इ० पाण्यांत घालून जें पाणी कढवून तयार 
करतात तें. २ अशा पाण्यानें पदार्थ उजळण्याचा 
विधि. ( क्रि० देणें, करणें, इ० ) [ रतीब 

उकाडा पु० दूध, भाजापाला, फुल, ३० चा 

उकाल पु० १ आजारांतून उठणे, वरे होणें 
बाहेर पडणें, इ०. २ मोकळें होणे; गेंतागंतांतून 
मोकळें होणें किं० करणें 

उकाळा पु० ९ उकळीत, २ काढा. ३ विषादि्‌ 
द्रव्य पोटांत गेलें असतां तें ओकून पडावे म्हणून 
तांब्याच्या भांड्यांत आंबट पदार्थ, मीठ, तांब्याचा 
घुर्दा ३० उकडून जें पाणी प्यावयाला देतात ते. 
पैशाची उगराणी . ५ वाजारांत विकावयाला आलेल्या 
भाजीपाल्यांतून कांहीं अंशा काढून घेण्याचा जो 
गांवकामगाराचा हक्क तो, ० त्या हक्कावर काढून 
घेतलेला जो भाग तो 

उकिडवा पु० जमीनीला ढुंगण न लागतां आणि 
गडघे मिटन दोन पावलांवर वसळ्ला 

उकिरडा पु० मागें ' उकरडा ? पहा ट्ञ्ञाके 
रडाभाजी स्त्री माठ ह्या भाजीची एक जात 

उक्तीर पु० ? उंदीर, घूत चिचुंदरी, इ० नों 
जमीन उकरून काढलेल्या माताचा ढोग. २ जमो 
नीवर शेण वगैरे पडून ते वाळले असतां ते शेण 
काढतांना अर्मार्नांचे जे पापड वगेरे शेणावरोवर 
उपटून निघतात ते. २ डोळ्यांतील जो घट्ट पुवा- 


सारखा मळ ता 


उक्त 


उक्त गस2 वंच>वॉलगे |] वि» 2 वॉल्ल्ल्ट 
:. साजतः. ने& » भॉर्पेगे, २ वाकय, “उन्तान- 
बथान , कि प्रातशा 


वाह पु० एकाद वचन 
वरी करून दाग्यावण ॥क० निस्तरण 

उकन्ता वि० > पोटांताल डाव! ! डरोवांत न थता. 
न्वांगेल्या वाडटाचा. (नव पार्माग न 
वाहातां, बजन समापन करता न्ती ( ग्वगटी किट 
गुढ्या पार्टीला 
द मोही नित उक्ती प्रायि म्पा 


० मकतालशानं शग वल्ल्ट त्यवटीार . 


न करता 
विक्र ). ३० टी उती दोट 
पायाला वत न्हा 
यान! बांचावळ 


उक्ति [ खै० वचच्वाल् मत्री” 2 भाण 
> वाक्य. ३ वचन. 
उत्की स्त्री2 नहमांच्या वाग्पाळायक्षां कमी 


लाऱ्याच्या बोळीन कसाबयाला [तही (जमीन). 
उक्ती जसीन स्त्रा८ बिघ्याला अमूक सारा यांव 
श्रसा ठराव नकरता काहा २ कमळा टरवन कसा - 
वयाला घेतलेली जमीन 
उक्सावुक्शा क्रि व” मोठमाठ हेल काढून 
(कदणे ) ४“ तीईसी व्रोक्शा ? हे रूप विराप प्रचा- 
रांत आहे. 
उग्बडे स्त्री उपद्ालाळा घा ल दोणा; फांतता 
(क्रे० काचाच, डावई दाग, मांडग करणं उ) 
उस्बडणें स” क्र 2 उपट्रन कॉड'ग ( झाढ, 
डच देगारा धोंडा, उ० )- > एकाथ्याला स्थान- 
ब्र करणें. ३ अ० क्रि रागावर्गे , सतापण 
उख्बण (-ळ-) णे अ० कर” जमीन, गा 
5० फट. ख० क्रि खणून क? उयटन काढण 
उखता , उख्बता वर. उक्ता * ' उक्ती ? पहा 
उस्बर [ स ० उपर ऊपररग्वारी जमीन । वि 
प्र शात चांगले होत नाहा तै शी माळवट, 
डोंगराळ, ( जमीन ). > गवसवर्डांत , उंचसावल. 
:उस्बरवास्वर वि? खवखडात ( जमीन , पदा- 
थोचा प्रह्नाग, ४० ) ८ अवारवाग्वीर ? हे रूप 
अधिक प्रचलित आढे. ठसख्रंवळी स््री० जमीनीचा 
पोपडा 
उस्बळ स्त्री दाताचा पहिली नांगरणा 
उखळ | सं उलखल ] न? दगडात मध्यें 
नास भाकर तांदळ वगैरे सडण्यासाठो केलेल जे 
&पकाद्यांचे उखळ पांढरं हाण ता 
वैभवास चढणे, एकाद्याच्या ब्रेंबीचे उखळ हाण 


उक्त ४१८० 


।इ०9 क ंडावयासाठ लाकडाचे 
। डमख्च्या आकाराचे करतात 


'उस्वळ्या 


चमचमीत व्यार्थे आणि वये एकासारावा मिळत 
असल्या कारणाने दों सुटणे ।॥ आणा 002६4. 
नकी ग्वाल होणे ). उग्बळांत घातला असता 
॥ दहा घाव चुकवीतल्ह ला 2 ॥च्या तावडात नन 
शण अरस्पँत डाट माणूल आ उग्बळांत 
डोक असणें लकटाच्या वेगे. अनय 
| च्या 16 12त £ 

1. उस्वळामुस ळाशा गांठ स्त्रा 
(० भांदणे होणार 
परटण शक्य 
तल्यावर 
न्न साहत 


गर|५टगा रा 
म्थयलाल 
रग: नाठाची स्थिति जवर 
येऊन ठेपला 
'म्यात नधम ववनांच टा गार 
असा संडवाल: ज्या डास नाणखाऱ 
नाहा श्र्षांचा लवच, रग्बळांत टाक > 
मुखळाला काण ।भता हाणून वृशन 
केळे असल वि री थेयाची [म्थाल 
असल तिये परिणाम भागाववाला ऱ 
नाहा वि नीत नाहा. 
उग्बळण म्त्रा” फार 
स्ली जमोन कि० काळही पृ्ठमांग. _ तीन 
उग्बळणी स्त्री” ? नात रावयासाठा ' 
प्रथम उकरण्याची 3.० नांगर पाची 
:कोद्या पदाथाचे वेगवेगळे भाग लाफ करर? 
ने पृथक करण्या यी क्रिया : अ. कुंग 
उस्घळणे स० क्रि” ! 
इ नांगर, कुदळ, पॅड! 
2 एका पदाथात घट्ट वसलेला दुसरा पदा. च्या 
काडण, ३ लाऱव्यान जोडळळ दान पह नत अ० 
श्राघातान कि युगात वेगळ वग > केर. 
क्रि2 पृष्ठभाग गवरवडात ठाणा 
० १), २ संयरांगाचा भग ह! णा पीन 
उस्बळवेर, उग्बळाबेर स्त्री” ताची 
एकदा उभा. आणि एकदा आडव! गार दाबाची 
उस्बळवबरीज, उस्बळापाखळ स्था” ' 
वेक ४कि० निद्य टेल्त उडघक्रील आणा 
एणून त्यायी निभगत्मना , [नद 
करणें ( क्रि० काढणे, ४” ) 
उग्बळाउग्यळ स्था? प़ाबि 


उस्वळ्य़ा ४वि० पृष्ठभागाचे 


उसख्वाड पछाड 


उड्‌न खरवर्डीत झालेला ( पसा, रुपाया, इ० ). 

उखाड पछाड [ हिं० ] स्त्री० पराकाष्ठेंचे श्रम 
किं० खटपट किं० मेहेनत . 

उखाणा पु० १ कूट, प्रश्न; उ० परडीभर फुल 
तुझ्यानें मोजवेनात आणि माझ्याने मोजवेनात , 
( उत्तर, आकाद्यांतील तारे ); ३० पाण्यापेक्षा 
पातळ, लित्रापेक्षां कडू, माझा उखाणा जिंकील 
त्याला देईन सोन्याचा गडू ( उत्तर, पूर ). २ 
आहाणा , म्हण. ३ लाच्या मेजवानीच्या प्रसंगा 
वरपक्षाकडच्या मली आणि वबूपक्षाकडच्या मुली 
एकमेकाशी ज्या यमकयुक्त वातरयांत वोलतात [क ० 
एकमेकींना टोमणे मारतात तो वाक्यें; उ ० समोर 
होता कोनाडा त्यांत होते पिठलें आतां कां विहीण- 
बाईंचें तोंड मिटले, ३०. €9उखाणा घालणें एका- 
द्याला सोडवावयाला कोडें देणें, उखाणा सांगणें 
उल्याण्याचें उत्तर देणें. 

उखाणा पोटरा पु० कणसे यावयाइतकां 
धान्याची ताटें वाढणे; उ० आमचें 
शेतापेक्षां लवकर उखाण्यापोट्ययांत आलें. 

उखार वि० उंचवस्चावरची दमदार नव्हे अशी 
भातशेताची ( जमीन ). छु? कोऱ्या रंद्ामाच्या 
अंगीं असते ती खळ. 

उखाळ पु० वांत व्हावयासाठा ञ कांही खाव- 


याला किं० प्यावयाला देतात तें, २ वात, ओकारी 
(क्रे० होण ). 
उखाळी, उखाळी पाखाळी स्थी० ए० व०, 


क 


( पृष्टभाग , जमीन, इ० ) 

उख्ता वि" मागें ' उभता ! पहा. 

उगण, उगवण स्त्री० देवी, कांजिण्या , ३० 
चा उद्रेक , रकि० त्यांचें फुलणें. 

उरणा पु० १ जमा करणें; गोळा करणें. २ 


> 


आपल्या अंगावर ओढून घेणें ( देवाने भक्ताची । 


पापें ). ३ भक्ताला पापमुक्त करणें. 
उगम [ लं? उत (१९ १--गम्‌ (जाणें) ] 


पु०१ उत्पाते. २ उत्पत्तिस्थान, २ उत्पतीचे कारण, 


र उगळ 


उगराणी स्त्री 2 येणें असलेले पैसे गोळा 
करणें. २ गोळा केलेळ पैसे; वसूल. 

उगराबागरा [ सं० उदग्र ] वि० ८ भवंकर- 
२ क्रोधाविष्ट . 

उगराविणे स० फ्रि० ( मारावयाताठ ) 
हात किं० काठी अवसानांत धरणें; उगारणें. 

उगला वि० १ स्तव्य, निश्चल. २ स्वस्थ. 
क्रे० वि० कांदा न करतां; निष्किध . 

उगवण, उगवर्णा, उगवणूक स्त्री० 2 येणें 
असलेल्या पैशांची उगराणी ॥कि० वसूल करणें. २ 
केलेला वसूल. २ युंतासुंत सोडविणे. 

उगवणे [ सं ० उद्‌सनगम्‌ ( जाणें) ] अ० क्रि० 
१ सूर्य, चेंद्र, ३० खस्थ गोल क्षितिजाच्या वर 
येऊन दिस. लागणें, २ बीजाला अंकुर उत्तन्न होणें. 
३ त्वचेचा कांहा विकार इष्टोत्पत्तात येणें. ४ इतके 
दिवस गुप्त असलेला किं० दृष्टीस न पडलेला युण 


प्रकट होणें. ५ दृश्गिचर होणे; रर्शच्या टप्प्यांत 


शेत तुमच्या 


. ठाऊक आहे. उगवतां मावळता 


येणें, ६ थकलेली बाकी वसूल होणें. ७ जमा आणि 
खच यांची तोंटमिळवणी होणें. & उगवता 
मावळता पु० सूर्य ( जो रोज उगवतो आणि 
मावळतो तो ); उ० तुझें कऱ्य उगवत्या मावळ्यार 
क्रि वि० सूर्यो- 

दयापासून सूयोस्तापर्यंत म्ह० लारा दिवस; उ० हा 
मुलगा उगवतां मावळतां रडत असतो. 

उगवत [ म० ' उगवणें * पासून ] स्त्री० ज्या 
दिशेस स्वस्थ गोल उगवतात ती ढिह्या; पूवे . 'क्रि० 
वि० पूर्व दिशकडे. 

उगवा पु, उगवील स्त्री०१ 
वसूल करणें. २ वसूल केलेले पेसे. 

उगविणें स० क्रि० 2 गुंतलेले केश , दोरा ,३० 
सोडविणें; केशांची किं० दोर्‍याची गता गुंत तोडाविणें. 
4 कठिण असें लेखन वाचणें. ३ 
दुवोंध अर्थ उकलून काढणें. ४ ( टेकडी ३० र 
: चहून जाणें. &उगवीत पागवीत क्रि वि० येणे 
! असलेले पैसे क्रमानें, ्कि० हळूहळं, किं० प्रयत्नाने 
। वसूल करतां करतां. ति व 
उगळ स्त्री ९ तोंडातून बाहेर पडणारी किं० 
। बाहेर टाकलेली लाळ क० थुंकी. २ पायाखालो 
तुडविले जाऊन टाकाऊं झालेलें जनावरांचे खाद्य 
( गवत] कडबा , ३१० ), 


येणें असलेले पैसे 


उगळ्टणे 


उगळणे स८ क्रि2 > पदाथाचे वारीक वारीक 
कण काढग्यासाठो नो पदाथ दगड, सडाण , वगैर - 
वर घासणे. २ विद्यार्थ्यांला विटाष्ट विद्या यावा 
म्हणून त्या विद्येचे त्याला टिक्षण देणे, 3 नोंटां- 
तून थुंकून टाकणें ( थुंका, लाळ, ४० ). ४ अव- 
वॅट चर्वण करून गिळळेळें वाथ पुन्दां वर काढून 
याचें पूर्ण चर्वेण करणें ( गाया, म्हणी , ४० च). 
५ गवत, कडवा, उ० धायांग्वाला तुडांबणे ( गायी 
म्हा ४८ करतात त्से ), 5 नतने वटाविळल्या 
पडाच्या त्रषरगाच्या जिरा पुरतेपणी न मळल्या 
गेल्याकारणानें तें ब्रूपण पूर्वीप्रमाणे होण, ७ आरोकणे , 
वमन करणें, ८ दया डोणें, ९ वशा होपॉ, ? 
सोडून देणें. 22 माधार घेणे, 

उगा, उगी क्रि वि 2 न वोल्तां, न 
हालतां, न रडतां. २ स्वस्थपणे, > कारण नसतां, 
विनाकारण, उगीच, उगाच, अशाही द्या शब्दाचा 
रूपें योजण्यांत येतात. &उगाचच्या उगाच क्रेट 
चि कुरापत नसतां; कारणाशवाय. 

उग'ण पु८ 2 स्पष्टांकरण, २ त्रनुभव. 

उगाणणें, उगावणे, स८ क्रि2 2 भनाचो 
पापे देवांनें नाहीशा करणें; भक्ताला देवानें मोश्ल 
देणें.२ अरथिगें,३ उपदेश देणे, ० क्रि प्रकट होणे, 

उगाणवा पु० लट. 

उगाणा, उगावा पु०८ भक्तांचं पापें नाहांया 
करणं; भक्ताला पापमुक्त करणे. २ भक्ताच्या 
पापांचा विश्वेस. 

उगाणे न८ अगाध अनुभव. 

उगासुका क्रि८ वि अगदा स्तव्व: अगदी न 
बोलतां आणि न हालतां; कांडों चळवळ क हाल- 
चाल न करतां. 
उग्ारेणें स८ क्रि८ 2 हात, काठी, तरवार, 
आव्रात करावयासाठाी अवसानांत धरणे. २ 
फेकून देणे, ३ पैशाची उगराणी करणें, 

उगावागा पु० १ निकालांत काढणें, २ तंटा, 
बोटाळा ) वाद, इ०८ शामविण. ३ येणे असल्ल्या 
पैश्याचा वसूल, 

उगाळ पु 2 तोंडांतून टाकलेली थंकी , लाळ, 


२८.२ चाटाळा १» अव्यवस्था ह गोंधळ ( चिरयुटांचचा प 
कागद्यभांचा इ ) 


उगाळणें स० क्रे० 


ड्ठ 


१ घर्षणाने एकाद्या पढा- 


१८२ उच्चडण 


थाय कण उपयोगासाटा काडगे: ३० रवा उगाळगे, 
चेदन उगाळणें, ४०. २ कावाटकष्टानें टारीर सिज- 
विणे. ३ ताच गोष पुन: पुन: सांगणें ( श्रोऱ्याच्या 
सनांत ठसविण्यासाठा कि० विंवविण्यासाठी ). 

उगाळा पु८ उगाळन निघाळला पदाथांचा अश 
क उगाळन निघाल कण. 

उगाळी स्थ्री> भोठा दगड फोडून केळळेबारीक 
वारॉक तुकडे ( रस्ता करण्यासाठॉ कि० ग्वा कर 
ण्यासाठी कि. मिताच्या पायांद ठासप्यासाठा 1 

उगीच , उगेच क्रि» वि  त्यथं, नरग्यक्र, 
कारणावांचन, २ स्वस्थपणे, हाोळयाल न केरता, 
मुकाट्याने. 

उगीदुगी स्प्री> १ 
लुडबड. २ बटवट करण. 

उगीर ( ४८ उस्र 
३० ). २ तग; तापट; आडदांड, 

उग्र [ स ] वि० २ क्र. २ भक. २ 
जोरदार: शाक्तमान कजण. ", रागीट: तापट. 


दुसऱ्याच्या कारभारांत 
३ बायफळ भापण. 
1] वि तांत्र ( वास, प्राण, 


६ असह्य ( वास ). पु८ 2 ठोकर. २ श्लांत्रय च 
झट यांच्या संयोगापासून झालेला पुत्र; राऊत. 
३ आंडील वेळ, 3. उग्रटाण, उगष्टाण स्त्री मी 
वास: असह्य वास. 

उग्रट 'वे> नाकांत निड्कि 
कि० असह्य वाल, 

उग्नम पु०८ 2 सुरवात, प्रारंभ. आशि 
अंत:सामश्र्य, जोर, तीव्रता रा रोंगाचा , पुर्तिला र 
वार्‍याचा, ४० ): उ० ह्या गळवाचा ग्रम रक वी 
मोडला नाहो; ३० पावसाचा उद्मम मोडल्यारिन 
थडी पडत नाहो. 

उग्रस वि० तीव्र कि असद्य ( वास )- 

उभग्रासणी स्त्री० 2 पैश्याची वसली. 
केलला पैसा. 

उग्राबाग्रा वि भयंकर , क्रर, ताप 

उघड वि ८ स्पष्ट दिसणारा किं? 
किं० असणारा, २ चोरटेपणाचा नव्हे ता; 
जाहीर असलेला . 

उघड स्था८ >» पावसाचें बळणे . 
गोष्टांचा प्रासाद्ष किं जगजाहीरपणा . कळ ये 

उघडणें [ सं० उद्घाटन ] स? आन्छॉ” 
आच्छदन किं० दार व्राजूस सारणे. * 


करगारा 


उत्पन्न 


2 
९ 


वसूल 


ट., 


समजणारा 


उघडणे 


दन काहून ( पदार्थ ) दृग्गोचर होइल अता 
करणे. ३ कार्हां युप्त गोष्ट प्रकट करणें. 8उघड- 
झाक स्त्री०. वारंवार उवडणें आणि झाकणे, 


करूं नको: ते खिळाखिळें होईल. उघडदोरा पु० 
जे दोरे दोहोंकडे धरून ओढले असतां बटवा ३० 
उघडतो ते दोरे प्रथेक. उघडवाघढ क्रि? वि० 
राजरोसपगें. उघडवासरा पु० उघडी जागा; विन 
आडोझ्याची जागा. उघडवासऱ्यांत क्रि वि० 
उवड्यावर: बिन आडोशांत . 


उघढणें [सं० उद्दाटन] अ० क्रि २ आच्छा- | 
: चिकटलेले किं० अडकलेले कण. २ टांको द्लिल्या 


दनानें वियुक्त होणें. २ ( पाऊस ) थांबणें किं० 
वडावथाचा बंद होणें. २ ( आकादा ) मेघविश्ुक्त 
होऊन स्त्रच्छ होणें. ४ ( १: नद्ीव ) अनुकूल 


१८२ 


ड्च 


। प्रातिग्रह घ्यावयाला उघडा माथा आहे. २ धीटपणा 
( चांगल्या किं० वाईट अथीं ). २ दोषरहितता 


क्रे० दोषनिरसन. उघडी मराठी स्थी? आड पडदा 


उ० र्‍या झाकणाची अक्की एकसारखी उघडझाक । न ठेवतां भाषण; न कचरतां बोलणें; स्पष्ट भाषण. 


उघडी स्त्री शेत वगैरेचे जे बांघ त्यांना 
आंतील पाणी बाहेर जावयासाठो राखलेले द्वार. 
उघडीक स्त्री० १ गप्त राखलेल्या गोष्टीचें प्रकट 


! होगे. २ युप्त राखलेली गोष्ट प्रकट करणें. २ पाऊस 


थांबून आकाश स्वच्छ होणें. ४ आश्रयरहितता; 


: हवानदीनपणाचास्थात. 


होणें; उ० रामाचे नशीब उघडू लागलें आहे अर्से 


दिसतें. 

उघडा | म० उ र 
किं० युप्त नव्हे तो; उ० उपडा व्यवहार २ वंद. 
केलेला नव्हे असा; उ० गोविंदद्याक्षयांच्या धराचा 
दरवाजा आतिथि अभ्यागतांना सदा उघडा असता . 
३ ज्याला संरक्षण कें ० 4दिस्तपणा नाहा असा. 
& नागडा, वल्नप्रावरण ज्याला नाहो असा. ५ 
आश्रयहीन: साहाय्यविराहित. ६ सवे लोकांना 
ठाऊक असलेला; जगजाहार. ७ सुबोध; उ० ह्या 
छोकाचा अर्थ तर अगदो उघडा आहे; तुला त्यांत 
काय अडलें मला समजत नाहो. &8उघड्यापाश्ी 
नागडे गेळें सारी रात्र थंडीने मेळे आपणा- 
"सारखाच जो हीन दोन तो आपणास कांहीं मदत करूं 
शकत नाहीं. उघडें पडणे आश्रय सुटल्याकारणानें 
हीनदीन होणें, रक्षण करणारें किं० संभाळणारें 
माणूस नाहीसे झाल्याकार'णानें विपन्न होणें; उ० आई 
झेल्यापासून तें मूळ उवडे पडलें. उघडा नागडा, 
उघडा धोत, उघडा बंब वि० अगदीं नागडा, 
अगदीं वक्ष अंगावर नाहो असा. उघडा बोडका 
वि० २ अगदां वश्नहीन. २ कोणताही आश्रय 
ज्याला नाहं असा; मित्र, नातलग, मायेचें माणूस 
ज्याला कोणी नाहों असा. उघडा बोडका बाळ 
संतोष ज्याला वायका पोरें, घरदार, काळजी- 
कांटा नाहीं असा. उघडा माथा पु० १ मोकळीक , 
वरवानगी; 3० आम्ही पिर्ढाजादे भिश्षुक; आम्हाला 


वडणें ] वि० १ झाकलेला 


उघळ स्त्री 2 दळलेल्या धान्याचे जांत्याला 


जांत्यावर दळलेले मूठभर धान्य ( पिठावरोवर दग- 
डाचे कण निघून जावे म्हणून ). 

उघळणे स० क्रि०१ अगोदर दळलेल्या पिठाचे 
कण जे जांत्याला चिकटून राहिलेले असतात ते 
नवें धान्य दळावयाच्या वेळो झाडून टाकणें. २ 
नवीन टांकी दिलेल्या जांत्यावर मूठभर धान्य दळून 
दगडांचे कण काढून टाकणें. र 

उघाड, उघाडी खी० पाऊस खळून आकाझ 
स्वच्छ होणें. 

उंच [९० उच्च] वि० १ वरपर्यंत गेलेला. २ वर 
असलेला. ३ वरच्या पाहिरींचा . ४ ठेंगणा नव्हे तो. 
५ (संगीतांत) वरच्या सुराचा. क्रि वि? १९ वर. 


. २ वरच्या सुरांत. &उंचकपाळ्या वि० वेंभव- 


शाली होण्याला लायक; थोर नशीवाचा. उंचखाल 
क्रिकवि०९वर आणि खाली. २ अव्यवस्थित रीतीने. 
उंचनीच वि० खाली आणि वर; सपाट नव्हेती 
जमीन ० पृष्ठभाग. उंचपट वि० किंचित्‌ उंच; 


' थोडासा वर असलेला; ( याच्या उलट “खालपट 1» 
। उंचपट न० उंचवस्चाचा प्रदेश, उंचवट वि 


: उंचवळा पु० 


बसंकटं ). उंचवटा, 
आसमंताद_ भागापेक्षा अधिक 
उंच असा प्रदेश (भूमीचा, इ० ). उंचसखल 
वि० मधूनमधून उंच आणि मधून मवून सखल 
अशी ( जमीन, ३० ):; समरेख नव्हे असा. 
उंचा वि० आधिक किंमतीचा; मूल्यवान; वरच्या 
दर्जाचा किं० गुणाचा, उंचाड वि० फाजील 
उंच; योग्य प्रमाणाहून अधिक उंच; बेढब दिसण्या- 
इतका उंच. न० उंच जमीन; आसमंताद भागाहून 


किंचित्‌ उंच; ( उलट 


उच्चकटण 


उंच असा दष््थाग. उंची क्रि> वि उंचावर 
उंचून क्रि> वि> उंचाबन्न “ उचला विक 2 


किंचित उंच. २ वराच उंच. 3 उच 
उंचाटा पु वर * उंचवटा 
उचकटणे स८£ क्रि2 » जोरानं 
वटून कि० उपट्रन काढगे: जोराने उघडे 
वियुक्त करणे, २ समाप्न झालेला कि 
व्यवडार कि ववनाव 


रकन काढण, 


श्राकारान्रा, 
१ पहा. 


काडून री प:/- 


८ नारान 


विझल्या 


पृनरुःजावित करण किट 


उचकणें स० क्रि 2 व्विसकापूषणाने कि 
व्यान दुसऱ्यांची बस्तु चोरणे, २ माल उवाराने 
वेगे ( किंमत न देण्याच्या वदान ): वेस उसन 


काढणे ( परत न फडण्याच्या उराधाने ). 

उचकळल्या बुचकळ्या स्त्री> अ० व० 2 पडत 
असलल्या माणसाची बडपड, कॅ तोग्यात आर 
बटांगल्या . २ चालविण्यांत पंचाईन 
( क्रि2 खाणें ). ३ दैवगतांच्या फेऱ्यांत वडपट, 

उचक! पु ०८ फसवन [क ० खवारडाने ऐसे ३० 
कांडी वस्तु मिळविणे, > लवाडॉने मिळविलेले वेस 
क० माल. ३ एकाचा गोषध्टाचा ध्यास ( अस्वस्थता 
उत्पन्न करणारा ). ८ अमक प्रसंग आपणावर गद- 
रल का काय अचना भात (क्रि पडण , 
ड० ), '» एकाचा वस्तूच एकायन चित्ताने त्यान 
( क्रि८ वरण, इ०८ ). &उचकाउचक श्त्री० फस- 
वृन क० ल्वार्डीने पैस [क माल. मिळविथ्याची 
क्रिया वारंवार करण्याचा परिपाठ, (1क्क० करणे) 

उचकां स्त्री८ उदरस्थ वावूख कांही. निक्रात 
टाऊन अकस्मात लंशव्द जो कंठाचे ठाया गचका 
लागतो [क » हिसका वसतो तो 

उचक्या वि? 2 दुसर्‍याची नजर सकवन 
याच्या खिक्यांतून त्याच पैस चोरणारा, २ परत 

देण्याच्या इराद्याने पॅस उसन वेणारा. &वाजार 
भरला, उचक्यांनीं कंबरा बांधल्या चोरण्याची 
किं० ठकांवण्याची संवी . दिसतांच चोरटे, उचळे 
भामट, लफंगे, ह लोक आपला धंदा चालावयाल 
सिद्ध होतात 

उच्चगणे [ म० उंच--अंग ] अ०1क्र० जोरानें 


वाढण, फोफावगे ( मूल, आडाचे राप, आजारां- 
तून वरा होत चाललेला माणूस इ८ ), 


उचट [ खं उच्चाटन ] पु०, न? 


(:' ळव 


व्व्ल्या गसार 


लागण. 


ची 
ट्ट 


काणतेंही ' 


शरथीरपण] , अस्वम्थ- 


ग्याणो, ४० )- 


"काभ म्‌र "र्या क| घाड प व 
पंगा , येचळपणा . । क्रि 
२ ग्वाजगी स्वरूपाचा लिलाव 
उचाटणें | सं० उब्चारन | अ० क्रि 
1: एकाया म्वितीला [क कामाला कटाळण, 
रचटण ।, से० उचाटन | म० क्रि» दुसऱ्या 
बदाथीला चिकटून बसळला पदार्थ सोटावण ( पाते- 
| वाळापिठाऱ्या वड्या, 


अंपो.. 


झ्धार 


म्याच्या कडला शापल्लया 


वट्ट बसलेला कटा, विळा, ४० ). वा 
उचटणें न० उल्थन ( भाकर, पोळी, थिरड, 
४८ तब्यावर उल्टटण्याचे स्वथंपाकधरांताल परक 


आडत कि० सावन ॥: वल्या. 
उचंडळण [| खै० उमस-भादालन , अ० क्रेट 
भांत्र्यांतांल पार्णी ४८ नांख्याला वक्का लागल्यानं 
खांटण, सळ क्रि० निव्काळजापणान 
भांल्याला वक्का इल्याकारगाने शांतील पाणी ४० 
वाहूर पडण्याला कारण हाणा, रि 
उचंबळ स्त्री> 2 कांठोकांठ भरून आंतील 
पाण, साड्यांची स्यात ( भांड्या वी; 
नराचा )., २ भंनावकार अत्यंततीन्न झाल्या” 
रगानें त्यांना इर्य स्वल्प प्राप्त होण्याची स्थरात , 
ग्वानें रादन, आनंदाने मुख्याचा प्रफुछता/ 
रागाने सुस्वाचा लाली, ४० ). ३ मॅनोविकारांचा 
लाभ. उःउचवबळ स्वाणे नटाने वाद कामं करा 
बयाला पुढें सरसावगे: अबथानासे एकाचा कामाला 
हात धाल्णे, 
उचंबळणें, उचमळणं, उचमणे अ 
2 पात्रांताल पाणी , मनांतील विकार, तीन | 
वाहेर पडण्याच्या स्थितीला येणे, २ ओकारी होड 
अस वाटणे, 
उचमपचम न०८ ८2 
ळुडवूड करणे, २ दुसऱ्याला नांबे ठेवणे 
व्यर्थ निदिण ३ टंगळमंगळ: टाळा2 ळा. 
नि लुडवुडेपणाने; आधिकप्रसंगोपणान 
उचल ( म उचलणे ] स्त्री ८ 
करण्याला मः होणं [कं० सवञ्ज करण. २०”. 
हला करावयाची किं० तुट्ठन पडण्याची 
२ एकाधयाला कांही कामाला उत्तेजन १.८ 
कि ० त्याला प्रवृत्त करणें; उ० रामभाऊ त्या न र 
रोसाठो अर्ज करावयाला नाखूप दोता; पश 


वाहर 


बगर 


2) क्रि र्क 


दसऱ्याच्या कारभारात 
दसऱ्या ल्ला 


क्र 


111. अवशय 


उचळचावडा 


त्याची उचल वेळी; याने अजं केला आणि त्याला 
ती नोकरी आनिळाळी ४ वरा होत आलेला आजार 
पुन्दां उत्थित होणें; उ० ह्या हवेने ताप उचल कराल 
असा मला रंग दिसतो; गळ उचल करणार 
असें मला वाटतें. '५ थकलेल्या [० निराश झा- 
न्हेल्या माणसाला पुन्हां पू्वाचें काम [कि० धंदा 
करावयाला उठावणे, दव कोणाच्या वाटणीस आ- 
तेल्या जमीनीचा कांहो भाग आपणास पाहिज अत- 
ल्यास त्या भागावदल त्याला दुसरीकडे दिलेली 
जमीन, कि अन्य रूपाचा मोबदला, ७ दतर्‍्या- 


उव्ह 


वळ ठेवलेल्या पैशांतून वेळोवेळी घेतलेल्या ज्या । 


रकमा त्या प्रक, ८ लोकांकडे आपले येणें जे पैल 
त्यासाठी त्याला तगादा लावण, 
उचलळचावडा (-रा ) वि० 
स्थिर घुद्धींचा 


छांदिष्ट, चेचळ; 


उचलरटप्पू ॥व० एके ठिकाणीं स्थिरपणन | 


राहाणारा; भटक्या 

उचलणी स्त्री उचलण्याची क्रिया 

उचलणे [ सॅ० उच्चलन ] स० क्रि ८ वर 
करणे: उभारणे; उभें करणें. २ एकाद काम 
पथकरणें, स्वाकारणें, ॥के० केर लागण. २३ 
एकाधाला एकादे काम करावयाला उत्तेजन देणे 
वि० प्रवृत्त करण, ४ दसर्‍्याची टा चुकवून 
त्याच्या मालकीचा पदार्थ चारून घेणें. 8ए०क 
वेधाप्ट पक्ष 


पक्षाची जबावदारा र्स्वाका 
मान व्राळगणें. एकाद्याच्या हातांत 


गगाजळी, तुळशी, बळ भंडार, 
देणे म्ह० ह्या वस्तु त्याच्या हातांत 
त्यांची शपथ व्यावयाला लावणें 
उचलून 'घरणे. १ त्याला सतावण 
तगादा लावणं 

उचलणे | 
२ उठून यण ३ वरय' 


गणपति, 
घान्य, इ? 
देऊन त्याला 
एकाद्याला 


सं० उच्चेळन ] अ० फक्रि० ९ उठग 
गे. ४ उत्पन्न होणे, ( गाथ 
गांठ, रिव , कुळी, गळूं, ३० ). * उंचीने 
वाढगें. ६ उगवणें ( रोप, अडुर, ९ ). झिडच- 
लून येणे वांती वरना दोणे, कळ्याळण सल. 
मळे, उचलून जाणें वादाला किं० युडाला उद्णे 

वरात करणे. उचलून जाणें परत्रथा ठिकाणीं 


कलाल चें ल्म करावयासाठा साभान- 


मुलाचे किं० सुल 


२८५१५ 


दा 


उचलणे र्‍या पक्षाचा मत [० त्या 
रणे: त्या पक्हाचा आभ- 


उच्ापत 


सुमानासह आणि इष्टमिलांसह जाणें. उचलून 
बोलणें, उचलन गाष्टी लांगणे नयांदा ताडून 
लगे: गुरुजनांचा अपमान होईल अशा रीतीनें 
बोलणें. 

उचलला [ स० उचलणें ] वि० उचललेला 
२ नेमून दिलेला ( ठरवून टाकलेला पगार, वेतन, 
शेर, काम, इ० ). &उचलल्या हातान क्रे० 
चे० स्वयप्रेरणेनें ० स्वसंतोपानें (जें दिले ते) 
उचलला संसार पु० गरांवाऊ प्रकारचा के० 
अल्प प्राप्तीवर वी भांडवलावर चालावलेला संसार , 
व्यापार, ३० 

उचला [ म? उचल्णें ] पु० भामदुगां- 
दरेकांचे देवालयो देवाच्या मूतीजवळ एक भांडा 
ठेविलेला असतो; देवाला कांहा नोष्टीविषया भा।वक 
प्रश्न विचारता. आणि प्रश्‍नाचे उत्तर म्हिच १ 
असलें तर धोंडा उचलतांना हलका वाटावा आण 
5: नाहो ?? अने उत्तर असलें तर जड वाटावा अल 


! म्हणून तो भाविक तो धोंडा उचलतो. तो पांडा 


२ त्याला 


हलका किं० जड लागेल त्यावरून त्या भावकाला 
प्रभ्ाचें उत्तर समजतें. ह्या घोड्याला * उचला ? 
असें म्हणतात 

उचलाऊ [ म० उचलणे ] वि? १९ उचला- 
वयाचें. २ उचलण्या जाग [ खाला ठेवणे 

उचलाडेवर स्त्री? वारंवार वर उचलण आण 

उचल्या [ म० उचलणे ] (व० दुसऱ्याचा 
दाष्टि चुकवून त्याची वस्तु चारण्यांत पटोश्त 

उचाटी [ सं० उच्चाटन ] पु०, न० एकाचा 
वस्तूचा, स्थिर्तांचा , किं० कामाचा आलेला कंटाळा 
किं० त्रास किं० खंती (क्रि खाण, भरण, इ ) 

उचाट [ सं० उच्चाटन ] पु०, न० खाजगी 
स्वरूपाचा लिलाव 

उचाटणें [ सं० उच्चाटन ] अ०क्रे० एकाचा 
वस्तूला, स्थितीला, किं० कामाला कैटाळण (क० 
विटणे 

उचापत, उचापतविचापत स्वा? पुढ पस 
देऊं अश्या शतोंनें उधार्राने दुकानदारापासून माळ 
आणण्याची रीति. &उचापताच पोत सवाहात 
रितें उधार्रानें माल आणण्याचा क्रम पारणामी 
नकसान करणारा होता. उचापतांचा रांजगार, 
घंढा, किं० व्यवहार उवारावर चालावलला राज- 


उचित 
वेदा क व्ववब्रार ( याच्या उल्ट * गाक- 
डौचा ). उचापतस्वाऊ पु० खवारांने जिनसा 
आणून जा उदरानिवांड्र चालविता तो 
उचित ( सै० ) वि2८ 2 योग्य, > नहेमांच, 
पारिपाठाचें, सववीचे. ३ स्वाभाविक. ५ सराव- 
ल्ल्ला, वढिवाटल्ला, ५ स्तृत्य, &उचितास येणे 
योग्य आपली विदया, कुळ, संपात्त, ४० ला 
श्रमूक करणे वोग्य आदे. असे वाटणे: 
सुचावितां ता मागं माड्या उच्चितास येत 
उचेतज्ञ वि देश, काल, ४८ ना अनुरूप कि 
योग्य काव आहे. आणि काय नाडा हे ज्याला 
चांगल समजतें असा. री 
उचेट स्त्री 2 कोद गांत वसावळेला ग्वा निघा- 
ल्यानेतर उचकटन काढलेले जे सोनं, र्पॅ, त्ते 
उच्च _ सं !) वि०८? २ अतिठाय. ३ 
ज्यो ) उ्चस्थाना असलेला. पु० नारळ. न८ 
2 श्र स्थान. २ ज्यो 2) घद्दांचा विशिष्ट रााठा 
संद्रोग; खूयाद सात ग्रहांस ज्यतिपद्यास्त्रात मेषादि 
राणांताल न्थाने सांगितला आहेत तों प्रत्यक, ज्या 
रागामध्ये म्रदाबदापाचा जोर वाढतो ती रास. 
2&उच्चस्वर पु० 2 उेच स्वर. २ मोठा आवाज़ 
उच्चनीचमाव पु८ हा वरच्या पाहरांचा किं० 
दर्जाचा, तो ग्वालच्या पा्दिरांचा कि० दजाचा, 
असा फरक. 
उच्चळन [ सं० उत्‌ ( वर ) * चून ( जाणे )) 
न० वर जाणें, २ म्यानश्रष्ट होणे, 
उच्चाटणें (-ण-) [ सखे० उतत ( वर ) --चट्‌ 
( विकटणें )] न० 2 उलथून पाडणे, २ दृग सरणे 
किं० दृर करण ल्वन देगे. ४ नाश. 
उच्चार पु८ , उचरण न८ [ सं०८ उत (वर ) 
--चर ( जागे ) ] 2 उच्चारण, २ उच्चारण्याची 
क्रिया कि० व्यापार. २ विष्ठा. 
उच्चारणीय [ सं० ' उच्चार ' पहा ] वि 
उच्चार करावयाला कि०वोळून दाखवावयाला योग्य 
उच्चारण [ खट उत ( वर )*चर (जाणें) ] 
स० क्र वाळून दास्यावण; मतावाटे काढणें 
उच्चारत [ म० “ उच्चारगें ) पासून ] वि 
ह व डाखविलेला; मुग्वावाटे काढलला; व्यक्त 
उच्चाथ १ सठ 
वेयाला योग्य [के ० 


गार न 


यिन 
वाटण: 
उ० तुम्ही 


नाटा. 


2 


चार ? पहा ] वि० उच्चारा- 
आवर्यक असा. 


श्च्ही 
४२ 


किर 


उचस्टटग्मन 
2] 

उच्चायेमाण सं» ' उच्चार ' पहा | वि2 
उच्चारला जात आहे समा, 


| ऱ्य दट ( वब । 


उच्छाद सख उ ( वर 
पु० » उपद्रव (क्र. देणे, आणणे, मांडण 570). 


२ उपडव फार झाल्यामु> लासलेपणाची स्थिति. 
उच्छाप | स उतसन्दाप ( टापव घालण क 
धेगे ) ). पु ० शापनिवृऱ्यथं वर; अमुक झाल्यास 


तुझा डा शाय संपेल असे आयासन क० वचन. 
उच्छाल पु०८ चढ, वाढ, उसळी. :2 उच्छाल 
जाणं » क्रोधाविष्ट हाणा, घंतापण. >» एकदम उडा 


धोल््याने, ४८ ). 
सै० उत (बाजूस ) सशस्त्र ] 
वि शास्त्राला विरुद्ध ख्सळल, 

स्छन्न [ खं उत ( वर ) लिन्न ( फुटल्ल; 
लिदिफरणॅ, फाडणे) वि० नाश केलल; 
विश्वॉसळेळे; उपट्रन काढलेले 


उच्छिष्ट सं० उत -ठाप (डोपटेवणे) | 
भान 


मारणे ( 
उच्छास््र ' 


फॉडल्लल्ट 


वि० » टाकन दिलल. > खवाऊताक० 
टाकन दिलेले, 3 त्ाद्य पदाथांचा न खातां टाकेन 
दिळला अंगा. ४ दुसऱ्याने उपभोशिळडी (ता). 


७. जेवल्यानंतर हात, तोंड, धुतंळला. उच्छिष्ट 
कल्पना स्त्री2 2 दुसर्‍या कोणी काढळेली कल्पना. 
२ पूवी निवाळेली कल्पना, उस्छि चांडाळा 
स्त्री> एका जेवणाच्या वेळेपासून दुसर्‍या जेवगांच्या 
वेळेपर्येत दातांत भाकरीचा तुकडा ड० धरून वत” 
ण्याचे त्रत ( देवाला सेतष्ट करण्यासाठा ) 
उच्छिप्टणें स८ क्रि » उदे करणें. २ असवट 
कि० कांदा काळ भागन टाकून देणे 
सवल (-ळ) [| सै० उत्‌ (दूर) --युंगवला 
( सांखळी ) ] वि शास्त्र, राढ, कायदा , रिटा” 
खार, इ० च्य़ा विरुद्ध वतंन करणारा. 
उच्छ्द [ सं० उत - छिद ( तोडणे ) ] ५? 
समूळ नादा; पूर्ण विध्वंस [ करणारा. 
उच्छेदक [ सं० 
उच्छ [ सं० 
पूणपण [वश्वेस करण, ि 
उच्छादत | ख० ] वि2 समळ नष्ट केलेल, 
पूणपण [वध्वस्त कळले, _. 
उच्छुसन [ सं० उत (वर ) : श्रस्‌ (श्वास धणे)] 


न८ श्वासोच्छवास करण्याचा ज्यापार. 


? पहा ] वि० उच्छह 
उच्छेद ) स० समूळ नष्ट करण 


हि 


द '">८/». 


८/ ५ 


उच्ल्हसित 
उ चि गस 


मक का 

उच्छासेत [ सं० उच्छुसन ' 
2 वाफ बाहेर टाकगारा, २ श्वास वाहर्‌ टाकलला 
३ प्रणित. ४ हाळणार. न० १ प्राण 


टाकणें. ३ स्फरग, / सैल पडणें. ५ उमल्णे 
६ सुलकारा . लत 
उच्छलास [ खॅ० उत्‌ "धस ( खास घेणे ॥क० 


२ श्वास. ३ सुत- 


सोडगें )] पु० १ श्वास टाकणें 
पाण्याला लावून 


कारा, ४ सांत्वन . '“ उल्हास 
दिलेला मार्ग. ७ वार्‍्यासाठा माग किं० खिडकी 

उंच्छवरा त [सर उंच्छन्टिपून धेण; रत्न 
असणें ] स्त्री ० क्षेत्रादकात पडलेले जे धान्याच 
कण ते वेचन त्यावर वाह करावा अशी तपस्वा 
जनांस शाखांत सांगितला आहे दत्त ती 


उजखुरा (-खारा 
करगारा, ( यांच्या उलट : डावखुरा (-खारा 1 


उजगरा, उजगिरा | ल० उत्‌ । जागर ( जागे । 


होणे )] पु०८ २ जागेपणाचा स्थित. २ सावव- 
गिरी. ३ दुःख, श्रम, वैळळा 

उजदार [ म? उजूनन्दार ] न० वराचा 
पुढचा दरवाजा 

उजञर [ स० उत--ज्वल्‌ ( चमकणे ) ] पु० १ 
उत्कर्ष. २ शोभा. ३ चकाकी 

उजरणें [ सं? उत्‌--ज्वल्‌ ( चमकणे ) ]स० 
क्रे८ 2 स्पष्ट उठावेगे किं० उनटावण. २ चकच- 
कीत करण 

उजरणें [ सं० क्रजुच्छेरळ ] स० फक्रे० ८ 
रळ करणें थाव्यित करणें, दुरुस्त करण 
आअ० क्रि० ९ पूर्वे स्थिर्ताला येणें; पूवीचा जार, 
दराक्ति, तजेला, इ० मेळावणे. २ सुधारण 

उजरी, उजिरो [ सं० उत्‌--ज्वलू ( चमकण )] 
क्ली» १ चकाकी, चमक, तेज, प्रभा. २ उत्कप , 
उदय. वि० खच्छ; निर्मळ; चमकदार 

उजवट [ सं० उत्‌ ४ज्वल्‌] वे ० सवच गोरा 

उजवण, उजवणी ; उजवणूक [ सं० क्रजुऱ 
सरळ ] स्त्री १ कामांतून गेलेला माणूस ,जनावर , 
वदार्थ, ३० वर कांहीं संस्कारांवेशषष करून पुन्हा 
कामाला येईल असे करणं २ साफल्य. २ उद्यापन, 
समाप्ति. ४ विवाह र 

उजवणे [ सं० कजुन्सरळ ] अ० क्रि ९ 


तमाप्त होणें; यथासांग होणें; शेवटास जाग. २ संक- 


) वि० उजव्या हातानें काम । अरंवशाचे लोक 
भरंवशाचे लोक; 


२१८७ 


2 वराह्र , 


' भामटा. २ 


उजळणे 


_________----प्‌ॅॅरणर्शारशार्शिशररशिशिशिणशश 


पहा ] वि० । टांतून, आजारांतून, किं कांहो अडचणोतून 


निभावन निघणे किं० पार पडणे 

उजवा [ सं० क्रजुस्सरळ ] वि० 2 सव्य 
( याच्या उलट डावा ). २ सरळ. २ वरच्या पाहि 
रीचा. &पएकाद्याला उजवा घालणें त्याच्याकड 
आपला उजवा हात कलन त्याला प्रदाक्षिणा घालणें; 
आपली उजवा बाजू त्याच्या उन्नन्या बाजूकडे 
होईल अक्या रीतीनें जाणें, वसणें, ३०. उजवी देणे 
सैमाते किं अनुकूलता दशीविणे. याच्या चिड 
डावी देणं ह्म० असमात किं० प्रतिकूलता दर्शवणे 
उजवी डावी देणे स्थष्ट निकाल सांगणे ( ता अनु- 
कूल असो किंवा प्रातकूल असो ). उजवी गुढा देणें 
संमाते देणे. उजवी बाजू स्त्री० एकाद्या वड्या गृह- 
स्थाच्या उजव्या बाजूस बसणारे लोक: त्याच्या 
त्याचे वगलवचे . 

उजाविणें [ स॑० कजुन्सरळ ] स० क्रि० १ 
सनाप्त करणें; यथासांग करून शेवटास नेणें. २ 
एकाद्याचा एकादा संस्कार करणें; ( मुंज, ल्म, 
गर्भाधान, इ० ). &दोहों अंगीं उजविणें डोन्ही 
बाजूंचा खर्च एकाच बाजूनें अंगावर धणे; उ० 
आम्ही मुलाचें लञ्न केले तें दोहों अंगो उनवून केल 


। (म्हणजे मुलींच्या वाजूचा खर्चही आम्हीच केला) 


उजळ [ सं उज्ज्ञलनन्चकाकत , तजस्वा ] 
वि० 2 चकचकीत , स्वच्छ, कलॅकराहत . २ गारा , 
फारसा काळसर नव्हं असा. ३ पक्क शेस येत 
आहे असा दिसणारा ( आंत्रा, कळ, *० री 

उजळ ठक पु० ८ संभावताप्रमाण दिसणारा 
दिसावयाला सरळ आणि प्रामाणक पण 
उजळ माथा पु० 
न० दोषारोपा- 
कलंक 


खरोखरां लुच्चा कि० ल्त्राड 
उजळता माथा पु०, उजळ ताड 
पासून मक्तता; आवरू स्वच्छ हाण 
नाहोंसा होणें 

उजळणी, उजळणूक [ स० उजळण ]स्त्री० 
पूर्वो शिकलल्या घड्यांची आद्रात्त (त धड.1लाहूण 
क्रि० म्हणणे, ते विसरले जाऊ नत म्हणून ) 

उजळणी [सम० उजळणें] स्व्री० अंक, पावक , 
निमकी , पाउणकौ, ३० जो गणिताचा भाग मुलां- 
कडन पाठ करविला जाता ता 

उजळणें | सं० उत्‌: ज्वळ ( चकाकणे, 
जळणें ) ] स० क्रि० १ घासून स्वच्छ [के० चक- 


उजळा 


चकीत करणें. > प्काथा पदाथांबर प्रदांठा पाडून 
नी स्वच्छ णि स्पष्ट सया करणं कि 2 चका- 
कल कदा] करण. अ० ।क्र० वच्छ [त,० चेवा- 
यद्ीन होणे. २ प्रकाडवुक्त डार. २ नारे होटा. 
४ सुवारणे ( बॉडेट मार्गाला लागल माणूत ). 
“, परिपक्र होण्याच्या मार्गाला लागणे कि हव- 

स्थस चण ( शवा , फणत . ट० फा ). 
उजळा . ८ उ कॅ्वंट |) पु० घलान्याचा 
दागिना कि नाडे यकचकात 


, तृग्टी, 2४०८ याचा प्वल्14 
नो. २ ९्या ४व्यांच्या ख्यात 


जळा ॥क० चकाका. 


नप तवार क. 
उजळाई [ म? ' उनळणे' पासून ) ८ 

चकीत करण्याची करवा ॥८० त्या क 

2 उजळाईचा दगड पु 


वढा चता, 
टू 
वदत दिल्ल्ला मजुर क 


पदार्थ चकचकीत कार [बयासाठा ज्या देगडान 
घासतात तो दगड. 

रजांगर | स० उतलाजाय नागणे, टागें 
दोगे ) । क्रि> वि2 2 उवडयपरा. “ न: दकापणा: 
[नभयपण 


गर, उजागरा [खसे८ळा नोट! [गण 
जागे होणें ) ] पु” १ जागवणा शी ग्यात 
लाववगिरी . ३ बब, ४८ निः टाक दतत 
उज्ञागरी, उजागिरी [खै०  उेत्तातर १ पुहा] 
स्त्री2 उवडपप"्णा प्रासाइ, जाहारपणा. 
:उजागरीस आणणे उवडकल आणणं; चब्टा- 
जगजाहीर करण उजागरीनें 
न भितां, न कचरता. 


2 श्‌ 


[खर श्रागणण 
क्रि वि० न दावापण 


उजागीर | खे०८  उत्ञागर ' पह ] वि० 2 
उघडा, २ निलज्ज. २३ उच्छंवळ 

उजाड वि2 ओसाड; वर्सातहान 

उजाडणें, उजेडणें | म उतेडच्परक्राश ] 
अ० क्रि० 2 प्रभात होणे; खयादय हाण 
उजाडल्यावर मी. वागेतन फुलें वेचून आणीन, २ 


प्रकाशयुक्त होणें; प्रभातकाळाची [स्थांत पावण 
उ० ढडिवल उजाडला कॉ नाहो ता त्याला घराच्या 
हेर पडावे लागतें. ३ एकाद्या माणसाचा वैभव- 
काळ प्राप्त होणे. &उजाडता काळ पु० वैभ- 
वाचा [कै ० उत्कर्पांचा काळ. [ स्थिति. 
उजाडी स्थो० ओसाडपणा; उभ्वस्तपणाची 


। 


| 


न्यार्थ 

उज पण विळ्य़ाइतका वाकडा 
श्रग्डण्याल कपडा 

सेळ्कनं | कि० 

समान: क ० दिडीन. 

उजवुज्‌ स्त्री० मान, मोठेपणा. 

वजूर [| अं» ] पु० ९ टीका; 


वरणे ।, ३० भाहिना बराच माझा 


म्नष ७4 1 84) 


उ्जृ 


॥*4 ।॥ «८ 1 


नाति. ( क्रि० 
उजृग्न घर्तां 


नुस्ही गहाण विकन एवम ध्या. > कार्यक्षेत्र , 
कामाचा प्रदेश कि० प्रांत, २ चमकदार [० 
अधिकारच्या जोराने वॉलण्या न साम्य: ३० 


वायकाला नबर्‍या 

उजेड पु८ 2 प्रकाठा 
पाडणारा पदाथ: प्रकाशाचे 
पाडणे परात्राभ करून दात्यावग ( 
आम्ही प्रथत्ल करून हात टकल 


पट टजग नाडा 

प्रकादा देणार! क, 
माधवन. ?२उजड 

व्यात्रीक्तांत ); 
आतां तुम्ह) 


> 


काय उजेड पाडतां त पाटू 
उजेडणी स्त्री ८ प्रवाशालीठा 

कि माडाच्या पातीची सुड. 
उजेडणे मांग 


कळली गवता वी 


: उजाटग ' पहा 


क ही न वडार 
जेरणे स० क्रि > स्प !$? उठावदा 
करणे, २ आवक, जोरदार [क तत्रेलढार त्वा 
3 पाणी यावयाच्या पाटांतील केरवपेरा काह. 


टाकन तो पाटसाफचे र्ण 


उञ्ञ्वलळ [ सं ० उत-ना्वल ( ळणें, विकी" 
कण ग ) वि८ तजस्वा र्ण प्रदान नवं ग्वा“: गु£.. 


. विकासित 
उःउ्वलन | ० वल 
पटणे, २ पेटावि्णे, ३ चकचकीत करप. 
साफ वि स्वच्छ करणे, 
उज्ज्वलित | खै० "रजज्वल 
ववकचावात केला 
उज्झड वि दांडगश्वर; मनाला येईल ते बील 
पणाने वोळणारा 
उज्झित [ सं० उज्झन्सोड्णे ) 
लेला , परित्यक्त . 


% 'मुदर : 
८ नन 


यउासरउ 


न 


प्‌हा 


पेटाविळेला . २ 


टावी” 


> क आर्णि 
उंट [ से० उष्ट ] पु० आहा वाहणारा 

गवर नची स्वारी सा 
पाठावर माणसाच र्ग वाहणारा अर ग 
शात का ्षॅपणार्ची 


प्राणी, &उंटाचरचा शाहाणा उ” 


उटकर 


सलामसलत देणारा मनुष्य. उंटकटारा स्त्रा० एक 
वनस्पांत. उंटमान्या वि? उंच आणि वाकडा 
मान आहे ज्याची असा 

उटकर , इटकळ वि० डळमळणारा ( घोंडा ) 

उटकळ, उठकर, उटकळा स्थ्ी० पुढ * उठ- 
कळ ' पहा. | फ॒गणे (क्रि वण ) 

उटकळी स्थो० गालाची आं्ताल वाजू, उडत 

उटक्कर वि० उदट, दांडगा, उभट. 

उटंगळ पु०, न० ९ उंचवटा. > शरारावर 

आलेलेरक० उठलेलर गूळ. २ पदार्थ सरकावावयाला 
[कै० लोटीत न्यावयाला सायाकर व्हावा म्हणून 
त्याच्या खालो घातलेला धोंडा, लाकडाचा तुकडा 
इ०. वि० उंचसखल; उच्चनाच 

उटणें स० क्रि० भातुसय मूति, भांडे, ३० 
राख, माती, रांगोळी, ३० न घासून साफ आणि 
स्वच्छ करणे. ि 

उटणें न० स्नानाच्या आधा कि० नंतर अर 
गजा, खसखस, ३० सुगंधी किं० स्निग्ध द्रव्ये 
अंगाला चोळून लावतात ता 

उटंबर वि० उंचसखल ( जमीन, ३० ). 

उटंबरा पु० उंचवटा 

उटा पु० र्‍वाक पुड जाऊ नव म हणून चाकाला 
ट्रेकन जो वोंडा ठेवतात ता 

उटारेटा पु०, उटारटी स्त्रां० 2 दसर्‍याच्या 
कामांत किं० कारभारात केलेली ढवळाढवळ कि 


१८९ 


उठाठेव; लुडयुडेपणा . २ भलताच उद्याग ३ मुलांचा । 


चैचलपणा . ४ पुरेसे खाय खाळवावर1क० तोंडाला 
चि नसतां खाद्य ताटांत इकडे तिकड सारण. ५ 
कुटाळक्या .क्रि०वि० ट्लाटकाऱ्या करण्यांत ;नसत्या 
उठाठेवींत; उ० दिवस गेला उटारेटां मग दव्यात 
कापूस वेठी, किं० मग वाटान काढवाती लाटा 
उटाळणी स्थी० 2 स्पष्ट शब्दोच्चार. २ लिहि- 
अक्षर स्पष्ट उमगलें जाणें. ३ छॉक, वाकय, 
चा अभ्रे स्पष्ट लागणें. ४ एकाद्यास चेतविणें 
किं० पुढें ढकलण 
उटाळणें स० क्रि धाडा, आडा, तुळई, > 
ना खालीं तरफ घाळून हालावण 1क० सरकावण 
किं० पुढें ढकलणे. अ० फक्रि० ९ शब्द स्पष्ट उच्चा- 
रला जाणें. २ वाक्याचा अथं स्पष्ट होण 


उटाळा पु० उटाळीं स्त्रो० ९ लाकूड होंडा , 


इ० उचलावयासाठा किं० सरकावण्यासाठी खाला 
घातलला दांडा किं० तरफ (क्रे०्देगे). २ 
तरफ घाल्ण (क्रि करणें). ३ स्पष्ट शब्दोच्चार. ४ 
छोक इ० च्या अ्थांचा खुलासा. "५ तेतवणूक 
एकाद्याला पुढें लोटणे कि० कांदो काम र कॉ 
त यी द काम करावयाल 
त्याची केलली उठावणी. ६ पदार्थ पुढे सारण्यासाठो 
त्याला दलला धक्का. 
उटोळ न० _गार्डाचें चाक फिल नवे आणि 
गाडीची गात कुंटत व्हावी म्हणून चाकाला टेकण 
लावलेला धोंडा . 
उयिंबरो पु०१ मातीचा ढीग: ल्हानसे टेकाड, 
२ शारारावर उठलेले 2गळ [के ० फ॒गवटा . 
उटी स्त्री 2 झरीराला लावावयाचा किं० 
त्याविलला चदनादिकांचा पातळसर लेप: ( क्रि८ 
लावगें ). २ चाक फिरू नये आणे गाडीची गाते 
कुंठित व्हावी म्हणून टेकण लावलेला थोंडा. ३ 
उभा खांत्र अमीनांत पुरून त्याच्या भोवती रच- 
तात जी गवताची रास ती. 
उंटीण स्त्री० उंटाची माढी;उंर ह्या प्राण्याची त्री. 
उटोंव वि० खरडून काढलेले 
डटे, उट्टे न८ उलट पारिपत्य: उपद्रवाची फेड 
किं० मोबदला; वढे. 
उठक्ळ, उठकर, उठकळा , उठकट स्थो० १ 
निवन जाण्याचा काळ क० प्रसंग1क० पाळा ]क० 
आंवद्यकता: उ० हा नवा सुभेदार आला तव्हा 
जुन्या सुभेदाराला उठकळ आला (क्व« वण, 
लागणें, लावणें, इ० ). २ उठण्याची [के० (नघून 
जाण्याची प्रत्रात्त किं० प्रचोदना; एकाद्याला उठा- 
वयाला किं० निघून जाण्याला लावलला तगादा 
उठणें [सं० उत्थान ] अ० क्रि०र उभ राहाण 
२ वर जाणें किं» सरकणे. ३ वाढून उंच हाण 
(वृक्ष, प्राणी, ३० ). ४ ( सभा वगेरे ) बरखास्त 
होणें, ५ ( सैन्य, ३० ) एक स्थान सांडून दुसरा- 
कडे जावयाला सिद्ध होणें. ६ ( ठसा, रॅपा, ३० ) 
स्पष्टपणें दिस, लागणें. ७ आस्तत्वांत यण, इग्गाचर 
होणें, प्रादुर्भूत होणें; ( साथ, पटका, ३० र 
तजेलदार दिसणे [किं० दिस लागणे ( भूल, प्राणी, 
झाड, इ० ). ९ प्रतिपर्क्षी ह्या नात्यानें ।क० हला 
करावयाच्या संकल्पानं [सड हाण. उ: ता माड्या 
विरुद्ध कां उठला आह त मला समजत नाहा. १० 


डठपळ 


मारल्ल्हा तडाग्या, ठोसा, छो, ४८ चा वग दिसणे; 
उ० हा पडा चावूक बँलाच्या अंगावर उठल्टा शडे. 


१५ जागे होणें; गादीवल्न उठून रोजचे व्यवहार 
* वागणे, > उठून जाणें बैटक मोडून रागाने 
प २ कांही कारणाने स्थानत्याग करणे. 
३ वरपक्ष ८ ववूपक्ष ह्यांना वधूपक्ष [कंठ वर- 
पक्ष छ्यांचे गांबो विवाहासाठी इ्टामित्रांसड आणि 
सामानासृमानासद जाणे. रोज उठन, नित्य उटन 
क्रि वि2 नित्य, हरहमेप, सदासवंद्रा, उठतां 
बसतां, उठल्या बसल्या क्रि2 वि८ प्रातश्षणा, 
सदासवदा . उठत बसत [क्रि० वि थांत्रत थांबत; 


ज्‌] 
> 
?5] 
| 
द 


| र वीर. उठतां बसतां उपास नवराच वसा- 
वयाच्या दिवा आणि उठावयाच्या दिवशी कल्ला 
उपास. डोकें उठणे, कपाळ उठणे डोके, कपाळ 
दुग्वूं लागणें ( फार त्रास आल्यामुळे, ॥० अन्य 
कारणामुळें ). उठपाय क्रि वि संदासवंदा . 
उठपळ [ म० उठणे आणि पळणे ] स्त्री० २ 
वारंवार येणें आणि जाणें: आस्थिरपणासुळे ।कं८ 
असंतृष्टपणामुळे एकसारख्या बरझाल. करणे, २ 
एकाद्यांला एकसारखे कांहीतरी कामासाठी पाट- 


त्य डर 
जे 


विणे. ३ निघून जाण्याची उत्कठा. ।क्र> वि 
एकसारण्या; संदासवदा; उ० हा पोरगा उठटपळ 
खेळावयाला जातो. 

उठवशध्णी, उठावद्यी [म ८ उठणे आणि वसणें| 
स्त्री८ 2 वारंवार उठणे आणि वसणें ह्यांचा तास. 


२ एकसारण्ये कामानेमित्त डकडे [तिकडे जाणें. 
३ व्यायामाचा ण्क प्रकार *हणून उठणें आण 
वसणे; वेळक; उ० मी रोज आडीचश्ें उठावक्या 
काढतो . ४ गुरूजोंना विद्याथ्याला उठाव आणि 
वसावें अक्षा केलेली दिक्षा; उ० त॑ आज अभ्यास 
केला नाहींस म्हणून तुला मी दहा उठावद्यांची 
शिक्षा करतों. ( ह्या चारी अथी '* उठावद्या ? असा 

अनेक वचनींच वहुवा प्रयाग होता ). 
उटवण, उठवणूक [ म० उठावणें ) स्त्री ० 
आति दमल्यामुळे कि०८ आजारामुळे उठावयाची 
शाक्त नाहींशी झाल्याची स्थित ( वेलाची, 
आला हारी 9 ३० हा वेल उठवणीस आला 
के ब गिला अलळकेण नोड 
कोतध दळी रीता आणणें आण 
* २ प्करादया माणसाला विपत्न 


१०० 


उठावण 


म्थिनातन बाहेर काढण्याचा प्रयत्न कणे. उठव- 
णकर वि दमल्यामुळे किे> आजारासूळे उठाव- 


याना असमर्थ झालेले जनावर (वेल, धाडा, ४० ), 
कि८ माणूत. 

उठवळ वि श्राळशी : आनाविम, ; कामचुकार . 

उठविणे स० क्रि2 2 उठावयाला लावणे. २ 
एकाधाला उठावयाळा हात देणे कि मदत करणे. 
३ जाग करगे, ४ चेतांबिण, प्रवृत्त करणे. '५ दुग्वा- 
ववाळा लावणे; अ्रतीनात आय्रह्ठ वि० हटू कलत 
एकाश्राळा ह्या पोरांना 
विंगामस्तार्ने माझें डोके. उठावले आहे; भावलो- 
साठा चिंगाने माझे डोके उठावले आहे. ६ 
टसा उमटावण, ८७निजलेल्याला कोणीही उठ 
वॉल, जाग्याला कोण उठरवोल ? जो खरोबरा 


निजल्ह्ला आहे र्‍याला जागे करणे शक्य आहेः जा 


लनावन लाडण. ३० 


झापचे साग करून पडला आहे त्याला जागे करण 
अठाक्य आहे. जो मुद्दाम बाकल्यांत शिरत आहे 
त्याला सरळ मार्गावर श्राणण शकय नाहो. 

उठाउठी क्रि वि० तत्काळ, सत्वर, ळागलींच. 

उठागीर पु० 2 उचल्या, २ भटक्या. 

उठाठव, उठाठेव [ म? उठाविणें, ठेवण ] 
स्थ्रो० ८ रिकामी खटपट, पंचाडंत. २ दुसऱ्याच्या 
कामांत कि० कारभारांत ढवळाढवळ; &$ब्रॉड- 
कीला कुंकवाची उठाठेव कशाला ?_ ज्या 
माणसाला ज्या वस्तची गरज नाहो त्यानं त्या 
वस्तूची चौकर्शी करात त्रसगें हा मूर्खपणा हाय. 
_ उठाणूं [ म० उठणे | न० ( शरीरावर उठत 
तें ) गळू. 

उठापायीं, उठोपायीं. [ म० उटणे पाय ] 
क्रि? वि० एकसारखे; सदोेद्रेत; सदा सर्वदा . 

उठाबश्ी मागे * उखद्यी पहा. 

उठारेटा पु०, उठोरेट (-ठी ) स्त्री० 
* उटारंटा ! पहा. 

उठावणी [ म० उठाविणें ] स्त्री? 
काम करण्याविपयो एकाद्याला उत्तेजन 
प्रोत्साहन देणें; त्या कामांत त्याला प्रदत्त करन 
२ एकाद्या कामाला प्रइृत्त हाणे. 

उठावण [ म० उठणें ] अ० क्रि एकाद्या 
कामाला उत्साहाने प्रवृत्त होणें. २ हला करावयाला 
किं० धाड घालावधाला उदणें कि० प्रवृत्त हर्श- 


मागें 


9 एकादे 
देणें [किं० 


उठावा 


१९ 


रै उडपाल 


उठावा, उठाव [ म० उठ्णें ] पु० १ पळून 
जावयासाठीं उठणें कि० निघणे. २ हला कराव- 
याला सिद्ध होणें. 
संकटांतून निभावणूक. ४ 
( दुसऱ्याला दिलेल ). 
उठूठ, हुट्हुट [म? उठ! उठ! ] स्त्री० 
एकाद्याला एकादे काम करावयासाठा लावलला 
तगादा , ( क्रि लावणें, चालविगें, मांडणे, ३० ). 


उड पु० वाताद विकर्तांने पोटांत जा गाळ 
उठता ता [ तेल काढतात 


उंड, उंडी स्त्र एक वृक्ष; त्याच्या फळातून 


उत्तेजन किं० प्रोत्साहन 


उंडकी स्त्र? उचका वश 
उंडगळ, उंडगा, उडगा [ म? उडण ] वि 


स्थिरपणानं काम करण्याकड ज्याची प्रव्रात्त नाहा 
। उडत उडत वातमी आली आहे को तो मनुष्य काम- 


असा; कामचुकार 
उंडगा घु 2 
२ उद्दट, आळा 
&उंडगा दगड पु० १ न 
कामचकार मुलगा 
उडणरटप्पू पुढें “ उडाणटप्पू ? पहा 
उडगें [ सं० उत्‌ ( वर )१--डी (उडणें)] 
अ० क्रि 2 पक्ष्यादिकांनी आकाशांत संचार 
करणें: उ० त्य़ा झाडावरून पक्षी २ उडी 
मारणें. ३ उसळीने वर जाणे ॥के० दशा वळून 
दसरीकडे जाणें; उ० सागरगोटे उडाले 
जितक्या वेगानें आपटावा 1ततत्र्या वगान उडतो 
४ आवेश्यानें एकाद्यावर तुट्टून पडणे, ५ नघून 
जाणें, अट्ृश्य होणें, संपणे; उ० दिवस बुडाला 
मजर॒ उडाला. ६ फिक्का होणें; उ० ह्या जाजमाचा 
काळा रंग पक्का आहे; तांबडा रंग पक्का आहे; पण 
पिवळा सहा माहन्यांत उडंलट. ७ खचला जाण 
पगार आल्याला पांच दिवस झाले, इतअ्यां- 
तच निम्याहून आंधक उडाला. ८ गाय, म्हंत, 
० दुमत जनावर भाकड डात, उद्ण झ्या (कवा 
पदाचे विशिष्ट नामादिकांच्या साहचयांने अनंक 
होतात हत्यांपॅका काहा पुढ डळ आहेत 
तो फिक्ना होणें. बंदूक के० तोफ 
उडणें तींतील गोळी 1%० गोळा वेगानें लक्ष्य 
पदार्थांकडे जाणें. पंतग किं० वावडी उदणें 
हवेंत तरंगत तरंगत वर चढणे. एकाद्या माणसा- 


घडाविलेला ओंवडधोवड धोंडा, 
कं० कामचुकार सुलगा, 
घडाविलेला धाडा. २ 


रंग उडणे 


५७० चडू । 


२ एकाद्या आजरांतून किं० | 


: सांगावी, 


' याच्या नादीं लागलेला आहे 


: वरून किं० पदार्थावरून मन उढणें तो आवडे- 


नासा होणें. गंमत उडणें, मजा उडणे मोठी 
गंमत होणें, मोठी मेञा होणें. दोष किं० टपका 
उडणें तो निरस्त होणे. फजीती उडणें फजीती 
होणें. पक्काक्ञ उडणें संपून जाणें: उ० पहिल्या 
पंक्तीलाच सारे लाडू उडाले, थुंकी उडणें बोल- 
तांना थुंकीचे कण तोंडावाटे इतस्तत: पडणें, उडून 
चरणे £ जनावराला यथेच्छ खावयाला कुरण 
मिळणें. २ सरकारांतून भ(पूर तनखा मिळत असणें. 

उडत उडत क्रि० वि०२ संक्षपानं; उ० सगळी 


: हकीगत मी सांगत नाहो; त्याला वेळ फार लागेल 


न्हणून उडत उडत सांगतों. २ एकानें दुसऱ्याला 
दुसऱ्याने तिसऱ्याला, तिसऱ्यानें चव- 
थ्याला , अश्या रीतीनें; उ० माझ्या कानावर अशी 


इ 
साइ- 


अस्पष्टपण 


: ग्पपणें. 


ुामाडमामाडायाायायाययाायााचायाजामायामयााभाभावााथायायायायायााययानळयचाय 


उडता [ म० उडणें ] वि०१ उडत असलेलां 
२ उडत उडत आलेला. &उडत घ॒मा पु० दुसर्‍या 
भोवऱ्याला ठोकर मारून उडून दुसर्राकडे फिरत 
राहणारा ( भोवरा ). उडत पगड पु० अ० व? 
सोंगट्यांच्या खेळांतील एक पारिभाषिक शब्द, 
उडत किं० उडती बातमी, स्त्री प्कानें दुस- 
ऱयाला सांगितलेली , दुसऱ्याने तिसऱ्याला , तिसऱ्याने 
चवथ्याला, अ्या रीतीनें आलेली वातमी. उडता 
पील हा उदयाला चढेल अशी ज्याच्या वद्दल आज्ञा 
वाटतें असा. उडत्या पाखराचीं पिसे मोजणारा 
वि० चाणाक्ष , धूर्त , हुक्यार 

उडदळ, उडदाणा, उडदानी, उडदा सहूत, 
उडदावळ, उडदी, उडद्या सुरूम पुढे * उडीद ? 
शब्दांत पहा 

उडदा बेगम पु० मोगली संप्रदायाचा घुड्धिबळें 
खेळण्याचा जो प्रकार आहे त्यांतील घोड्यासारखे 
एक मोहोरें. हें मोहोरें औट घरें ( म्ह० साडतान 
घरें ) चालतें आणि ह्या खेळाच्या पटावर शभर 
चौक असतात. 

उडपाल [म० आड पाल ] न० १ प्रवासांत 
मुक्तामाचे जागो कांहों काळ राहावयासाठो [्के० 
जन्रेंत दुकान मांडावयासाठों आणि वसर्तासाठी जें 
मोठे पाल उभारतात त्याच्या ए॒का अंगास स्वयंपाका- 


डंडल र 
द्रिकांर जन लढानले पाल जाटतात त. २ पशन्य 
निवारगाथ कांबळ्याची ग्योळ करून यावर दुसर 
वन्ट़ लावितात ते, 

उंडल्ह स्त्री उंटीचे झाट, न रंटाखे फळ 
उदत्लटण्पू पुढे '* उंडोणटप्पू, '”' “' उडान 
दष्पू १ पडा | | 
उंडळीण स्त्रा2 : तेढ ' श्णाणा  उेटोग पहा. 
उंडलेतलल | म? डेंटल तेल ) न रटल 


आढाच्या फळांतून काढलेल तेल. 


उडवबणी । स उडविणे | स्त्री2 2 पदाथ टच 
[नकर फकळन दण क० गम्तान्गम्त टाक च 


कोणी कोंडो सांगितल्ही गाष्ट भाररवृदधान नव 
थद्रेवर घाळावर्रो, ३ कारणा सांगतल काम करण्यांत 
टंगळमंगळ करणे 

उडवा प० 2» हरभरा, पधाबटा,, उत्यादाचा 
झओोडयांबयांच्या अगादर करून ठोकलेला राल, २ 


भाताच्या ताटांची अज्ाीच करून ठॉविलली रास, 
३ रॉानश्ेगांची रास. 
डवागी स्त्री> कोणा न्यांगतल्ल्या कामाचा 


फ्र० काम सांगणारा ची अवहेडना कि 
( करण. )); 

उदढावण । म८ चे प्रबाजक नप 
स्० फक्रि2 2 पदार्थ अस्ताव्यस्तपणे टाकणे, 
नोट रचन ठेवलेली कि रास करून ठेवलेली वस्तु 
विसकटगें. ३ अव्यवास्थतपणे पसा, ख्वाद्य पदार्थ ८ 
ग्व्चन कि८ सैपवन टाकण. ४ अवहलनन व, 
निरस्कारवदीनें एकाद्यांचा उपदेदा मनावर न घेण, 
टौप- “ उडविण ? हे. क्रियापद याचें 
प्रथाजकरूप असल्याकारणाने ' उडणे? याचे संव अथ 
प्रयोजकरूपी कलून “ उदॉावणे ' याचे अर्थ जाणावे. 

उडवा उडव | स उदावणे ] स्त्री 2 उत- 
स्ततः फेकून देणें; अस्ताव्यस्त टाकणे: अत्यवस्था 
करणें. २ पैसे, वान्य, ड० निष्काळजापणान सचन 
टाकणें. ३ कोणी सांगितलेल्या कामाची टाळाटाळ 
करणें; त्या कामाकडे दुलक्ष्य करण 

उडवी स्त्री”, उडवे न८ ? भात, वरा, 
इ्यांड तुणवान्यांच्या ताटांच्या पेंड्यांची रास. २ 
गवताच्या पेड्यांची रास. ३ रानशणोंची रास 


वि. 1व० 2 धेसा वगर निष्काळजीपणान 
करणारा, २ टाळाटाळी करणारा 


टवाळका 


4 0०610 1 


“१ 


* उणे ? 


ऱ र््क्ऱ्ट 
९ ऱ नड 
उंडा पु भाकरा, पाळा, 2० बांद पीठ ४” 
1-1 
यां जॉ गाळी तबार खातात ता. > ् आषागि 
नाद ह्याच्या या. दावत भदन 1 8. 
करतात त 
ल वव व वल कक 
उढडारढा क्रिढ ॥व८ धाड भाइत, कशीातरा 
वबटयाट वन्त 1 


]: अस्यवांर्थतपणे पॅसा 


वागणारा. 


उॉऊ वि उवळय 
ग्यचन टाकणारा: पदाथाची 
उडाऊळप्पी (-प्पू) दे? 
उढाण पु रोताचा देर झळ 
उढाणवीर पु 
इटी घालणारा. 


उथळपटा 
रोळाटाळी करणारा. 
शु ग 
१ [तःऱांकपण 


रु 


शरवधडट अला 
हाता कॉंग्र. पार 
वरणारा: काम 
१11 म्थिर- 


उडाणटप्पू ब्रि > वरल्ळठ 
पडला दुसरा काम दाता 
न चालविणारा, २ (पके ठिका 
वश न राहाणारा: भटक्या, 

उताफू वि 2 आर्थर कि 
2 थोलका वेळ टिकणारा ॥क० 
व्यवसाय 


ल्क शा 


स्थिरपण 


बुदीरयॉ 
ऱ्य । त्ह्गा |! र र्‌ 


यव 
मागाल 
बेदर , उंयाग, | 
» बवा पपिथांच्या यंगाळा- 

ऱ्न्प्त 


बंपुंण्याग्रक - 


उंडारणें अ० क्रि 
2 वि पैणा भडक्याच्या 
होगे क मोजणे, २ येथेच्छ खावयाठा मिळत 
असल्याकारणान माजात य्रण कि मस्ताळ हा 
( वेळ, नेतावरर ].. ३ तरती. व्यू : 
वाणी, ड० च्या योगाने फोफावणे ( ८) होश .6० 
उंडारणें, हुंडारणें स० क्रि तट करण 
अवहेलना पूवंक दूर मारण. 
उद्डाळ वि० येचळं 
कामाकडे, वेंद्याकट, कि 
तहक्य न पुरवणारा. उ० ८ 
लागतांच याचे मन व्यिवरून उडाळ झाले 
उंडिणी स्त्री» उंडचि झाड. .__. 


ग्डा, 


ऱ्त 
>2/ 


नटी 
ऑरग्थर. २ कॉणऱ्याडी 


माणसाकड २ थप | 
व्य मिळविण्याची ग 


उडी [ स० उदणे ] स्त्रा० ? पायाने जनक 
' आधार खाला दा वृन त्या नेटाने जॉ वेग उ न 
| न दुसर ठु 


। होता व जणेकरून तशरून तटकन “6 उद्बाण. 
झेप: उ 
| पडावे असा जा गतीचा प्रकार ता 
२ महत्त्वाकांक्षेचा पला; उ० त्य़ा १ 
रुपये किंमत यावी अदा त्याची उड 
सांगावयाचे 
वाचावथाचा , एलिहावयाचा डाक 
बालावयाचा कांही भांग (€ 


स. 


उडी १९३ उणें 
नजर सरकाने ) वगळून पुढे जाणे; ३० माझें उडु सत्री०, न० १ तारा, नक्षत्र. २ पाणी 


व्याख्यान फार लांबत चालल हत म्हणून मा चवथ्या 
मुद्यावरून उडी मारली 


इच्छा अनेक लोकांस एकदम होऊन त्यांचे प्रवत्न 
सुरू होणें; उ० त्या आडीचददे रुपयांच्या जागवर 
लोकांच्या उड्या पडतील; उ० तुमच्या ह्या गवया 
वर लोकांच्या उड्या पताल. उड्या मारण 
हरळन जाणें: उ० तुमच्या आश्रयावर आम्हा इतक 
दिवसे उड्या मारीत दीतों; तुम्ही आतां आम्हाला 


[डणार, मग आमच हाळ फार हाताल. २ 
उनाडत्या करणे; चैनात असणें, रवैर आचार 
[शीयालेस गेल तन्हा- 


करीत राहाणे; उ० आईंव्राप क 
पासून हा पोरगा भारी उड्या मा 
उडी स्त्री दुसर्‍याला नांगरक 
बैल किं० टोणगा दिला असतां त्यावदळ 
न्य, पैसा, ३० ल्पाने जी मोबदला येता ता 
उंडी न० उंडिणीचे फळ 
उंडी स्त्री १ भाताचा घास; धासभर भात. 
> नैवेद्य, वळी. २ खीर इ० करण्यासाठा तांदूळ 
४० व्या पिठाच्या गोळ्या करतात ह्या प्रत्यक 
छउंडी कि० उंड्या उकळण भिकारी किं० 
अगांतुक ह्या नात्यानें ऐेन जवणाच्या वळा एका- 
द्याचे दारा जाऊन भाताचा गोळा [० जेवण 
मिळाविणें. उंडी बकाल पु० भांजनभाऊ मनुभ्य 
उडीद पु० एक ढ्रिदळ धान्य; तूर, कडवा , ३० 
प्रमाणें उडदाचे दाणे शगांत असतात. &3उड- 
दळ स्त्री० उडदार्चे शत [क० उडोद लावण्याला 
योग्य असें शेत. उडदाण न ० झोडपलेल्या उडदाचे 
भुसकट, टरफल, ३० उडडढानी वि० उडदाच्या 
रंगाचें ( लुगडे, खण, ३० ). उडदां मह्ठर्त पु० 
लयन किं०्मुंज ह्यांच्या अंगत्वेकरून त्याचे पूर्वी सुवा- 
सिनीं मिहून उडीद दळण्याचा जो विधि करतात 
तो. उडदावळ [ म? उडीद --ओळ ] स्त्री ० प्राति- 
वषी जेथें उडीद पेरतात तें शेत. उडदी वि० उव- 
दाच्या रंगाच &उडदी लुगडे न० काळ्या जमी- 
नोवरपाढरे चौक अतरेळ छत. उडद्या सुरू 
७ एक प्रकारचा धाडा तो उडदाच्या रंगाचा 


आणि ढिसूळ 
येतात. 


रू लागला आहे 


आपणाला 


१३ 


असून त्याचे फार बारीक कण करतां | 


1 
| 
। 


एकाद्या पदाथावर 
किं० माणसावर उड्या पडण तो मळावण्याचा 


8उडप पु० चंद्र. उड्पांत पु० चंद्र. उडपथ पु० 
आकाशमंडल. उडुगण पु० ताऱ्यांचा समुदाय 
उंडेलळ न० उडिणीच्या फळांचे तेल. 
उडेलटप्पू एवे० उडाणटप्पू 
उड्डाण [सं० उत्‌ ( वर )--डो (उडणे) ] 
न० ? वर उढदणें. २ आकाक्ांत उडणें 
उड्या [स० उडणे ]वि०१ उड्या मारणारा. 
२ तछख; काम करण्यांत तत्पर. &उडया पुरवेल 


. पण पड्या पुरवत नाहीं उड्या मारून उपद्रव 


[मासाठों आपला , 


देणारें मूळ पथकरेल, पण वारंवार पडन उपद्रव 
देणारें मूल पथकरणार नाहीं. रर 

उढा पु० जाडी चिव्याची एक जात. 

उणवाई [ सं० ऊन, स० उणा ] स्त्री» कम- 
तरता , उणेपणा , ( क्रि० येणें ) 

उणा [सं० ऊन (कमी ) ] वि० २ पाहजे 
त्याहून कमी; विवाक्षत सेख्या, पाॉरमाण, 1० 
ममाण ज्याचे नाहो. असा. २ खालच्या प्रतीचा 
किं० दर्जांचा. ३ अपमानकारक; उ० उणें 
उत्तर, उणी गोष्ट. छेउणा अप्रा वि० उणा 
आणि अपुरा; विवक्षित मापाहन कमी. उणाख 
[ उणा--अंक ] वि० कमी इजांचें किं० योग्यतेचे 
( कापड ). उणादुणा वि० अ3मानकारक , तु'च्छ- 
ताव्यंजक ( भाषण, शब्द, उत्तर, इ० ). 

उणापुरा वि० सरासरचा , बहुतेक 

उणावणें [ म० उणा करणें किं० हाणे ] अ० 
क्रि कमी होणें; महत्त्वान खाला जाण; मंद पडण 
स० क्रि» १ कमी करणें. २ ०चे महत्त्व कमी 
करणें; मंद पाडणें [ पणा, कमताई 

उणावळ, उणीव [ म० उणा ] स्त्रा० कमा- 

उणें [ सं० ऊनच्च्कमी ] न० कमीपणा तोक- 
डेपणा: योग्य किं० इष्ट प्रमाणापक्षा कमी अस्षण 
२ दोष, निंदेचा विषय, व्यंग. २ अपुरेपणा, कम- 
तरता. & एकाद्याला उणें आणणे लाला लाज 
वाटेळ किं० त्याला खाला मान घालावयाला लावाल 
असें कांहीं करणें. उणें घेणे आपल्या अगा अस- 
लेल्या कमीपणाबद्दल खंती करणे [कि० खर्जाल होणे 
एकाद्याचें उणे पाहण त्याचा कनापणा क ० 
व्यंग शोधणे. एकाद्याचे उण काढणे त्याचा दोष, 


कमीपशा कि व्यंग उघडटकॉस आणणे ३ 
वोल्टून दाग्वविण . 
उतटण | खे० उ्तस्तट( किनारा ) , अ 


क्रि फन फाटणे; फार ताण पडल्यामळ 
मोडणे, कि तुटणे 
उतणणें | सं० उतसदेण ]) स० किट वराच्या 
कि सोपटाच्या छपरारचें गवत काटून 
० क्रि गवांने फुगणे क तापी, 
उतणे अ2 क्रि 2 दव, कटा, 
पदार्थ अश्निसंयोगाने कडून पाच्रावाहर 
वाहिर परो. २ शरारांताल ज्वर 


टोकण. 


नन्हे, लप, 


पटण्याग्तच, 


बेर वॉन वा” 

ओछ्ादप्रदेशा स्फोटादिर्पेंकरून बाहेर पटणे, २ 
जिव्वा कि आंब्याचा [क० ठोराचा चौक ठारा- 
राला लागन चिडणे. ८ फेसानें वुक्त होगे. ८ 
गर्वाने फगणे, ८ (झाडे झुडपॅ) फोफावणे, ७ वस्तरा 
वगैर त्वचेला लागन तेथें दद होण, ८ पुळी, गड, 
इ उठण, 8 उ्तूं वागणा व.” उल जाण आटून 


राहाणे, म्बोळंवगे; उ८ र्‍याच्याबांबन मास काय 
ड्नुं त्रात 1 2 [ म्ट८ माझ काय शभाटणार श्राह 


कि नकमान होणार आहे ? ), उतू येण युटी- 
बर कढत असळेला पदार्थ पाच्राच्या वाढेर परटण, 
उतप वि दर्यांच्या उन्दांत असलेले. 
उतफाळणे , उतफळणें [ खे ० उत--स्फालन ] 
स क्रि » फाडणे, २ आग्वादून उघड करण, 
उतरट वि उतरता; सग्वल. 
उतरड, उतरंड स्त्री: 2 एका भांड्यावर दुसरे 
भांडे, दुसऱ्यावर तिसरे, तिसर्‍यावर नववथ्रे, अद्या 
रीलीने कल्टी भांड्यांची रचना. २ घोल्याच्या 
वहान्तर ग्वीड्यांपैका ६1० अवळक्षणांपरवा| एक; एक।- 
वर एक असे तान उलटे भोवरे घोड्याच्या कपाळा- 


वरील. ९७उतरंडी उतरणं दुसर्‍याच्या कामांत 
लुडयुडणे, 


ष्य 


उतरड स्त्री ८ 2 उतरता प्रदेषष, उतरण, २ 
साच्या चरकाचा नरठोकळा ज्या तुळडंत फिरता ना. 

उतरण | म० उतरणे ] स्त्री? 2 पर्वताची 
कड, नदीचा कांठ, इ०ची क्रमानें उतरती जमीन. 
२ सखल होत जाणे, ३ नश्ांव, आयुष्य, इ० चा 
अपकषे किं० ऱ्हास. ४ पायाने नदींतून चालत 
जाण्याच्या सोईची वाट. ५ झाडावरून तोडून 
काढलेल्या आंब्यांची रास. 


ठे उतरणं 


उतरण 
» बराल पदाथ वयाला टोवण वि आण न 


गास टोकयावरच शाला भतार [वर 200 


घाटे, पवत, ४० वरून या यण: दु दरा. निना 
रनरनाना माझे पाय लटपटलात., ३ नदी आढा, 
४८ तुन चाळत पॅळतांरास जाणे किट नेणे; उ८ 


आसे घऊन भा नंदा कशी 
न्टिपिवल्या 


डोश्यावर इलक 
शदान ? ५» एका कागडढावर 
दुसऱ्या कागदावर 
२७ छ्या माला ४:८] 
व्यापार्‍यांना त्याजा 
कजाती किं अपंगांनं वंगण: 
झाला त्रा , त्याला चनरलं पाहि: ७ 
नाठा, गवे पोर, ह कभी करणी 
जार वामी करणे [वा अगदा नाहासा कर ण डा 
संचाचे वळ औषधाने तरि त्रष तारळे पॉहिंगे 
० मक्कांमांच्या डिकाणा भाणल वि सार [नसुनान 

ग तुया ह्या देवळांत आपले खट्ह उत्तरा 
शणि आमच्या बराबर सल राजवाड्यात 
छाट्रन टाकण; ३० नेपाळांत चारा क रणाऱ्याच्या 
जव्या हाताचा शेजा उतरतात असे मी णे 
भहे. १2 सोप! , छप्पर , वांथर्ण 
मी यंदा पिछाडॉस एक पांचावणी सोपा उतरणा 
आहे. 2२ काडून दर करणें; उ८० पोदात्व.दा 
ड० अंगाबल्न उतरण, <काण्काया माणसाचा 
नकळे पत्ती हया आगाताचा पोदार 
चालण्याची ढब, उ०च अनुकरण करणा 
बस्तृचा नक्कल करण तथया बरट्टदीा) & रणे 
वरत बनावण, एक्काय्रावख्न लिंबळाण डल 
लिवत्होणानं त्याला आोवाळून ते टाळून 

उतरणे [ स॑० उत--तू (उतरणे ) ) गा, 
क्रि० » खालळो येणे; ग्वाली जाण. * सद्ध नाबि- 
तयार होणें: ३८ हा अर्वी चांगला उतरला. * गोटी 
प्यकथनाबर हळम गोष्टी घडून यण; उ० त्यान 
त भांवप्य मुळांच उतरल नाहा 
महोम वणे, कळ आम्हा आळंदीस जाताना कमी 
गांवास एक दिवस उतरलो. '“ नष्ट होण, "' ला 
होणें. उ० आळीकडे त्याचा गवे बराच “._ 
आहे. ६ फिका पडणें ( आजारामुळे )) दाढतांच 
( छज्जेनें ); उ० मी त्यांची बार्वाल! जी १ 


ल्य््याची 
नकल करणे.. ५ कमी करण; 
नाह म्हणून 
व्यीं 


फार भाग 
तसली... ६ 
20 तो भारी उन्मतत 
एकाथाचा 


[व.मत 


८८ ऱ्चा 


नता, 


गाळात »4५ 


उतरता 


उतरला. ७ अत्यंत जीणं हाण: फा 


उ० 


त्याचा चेहरा 
लागण्या च्या स्थितीस येणे [क० यऊं लागण 
हे लुगडे आतां अगदा उतरल. ८ “चा तजञला 
टवटवी , सोंदर्य, धमकढार 1 , उत्साह, अपक- 
पाच्या स्थितीत येण परिपक् होऊन खाण्याला 
लायक डोणें; उ० ह्या आढांतील आव सगळे उतरले 
आहेत. आज आवरत करूं. ९० फाजील 
नासणें , खाण्याच्या उपयोगातून जाणें (५७, ६० ). 
9? उत्पन्न हाणे, सिड हाण; ३० ण्‌क 
रसाचा गळ र्‍चार मण उतरला 
उ० ह्या जाजमाचा पिवळा रंग अझून 
नाही. १2३ आजारातून निर 
देवातून साफ उतरला 
गणाचा , किं० परिमाणाचा ठरण; ३० तोंबी.ए 
च्या परीक्षेत उतरला; वयाची एम्‌. ८. ची पराक्षा 
यंदराच उतरली. १५ मनाजोगा, म्जाला यश्ह 
असा; उ० तुझ्या म्जॉला हे लुगड उतरत आहे 
काय? & मनावून उतरणं, मर्जावून उतरण 
आवडेनासा होणे, मजाला उतरणें पाहिजे तंसा 
आहे असें वाटण किं० ठरणें; आवडणे 
उतरता [ म? उतरणें ] वि० १ क्रनकरून 
खाला यंत चाललेला ( भपररश ). २ खालावत 
यरालळेली ( स्थार्त, संपात , इ० ), ३२ अपक- 
पाचा. ४ कमा कमी होत चाललेले ( अवसान, 
सामर्थ्य, ३० ). * संपत आलेला. &>उतरता 
दिवस एपु० मध्यान्हानंतरचा काळ ( सेध्याकाळा 
पर्यंत ). उतरता पाया पु० अपकपांची स्थात 
उतरती कमान त्रा? हासाची स्थिति 1क० 
परिस्थिति; अपकपांचा काळ उतरता पाहरा 
आपत्काळ; अपकर्ष. उतरत्या पाहिरीस लागण 
क्रमाने म्हासाच्या स्थितीला येणें. उतरता भाजणा 
७ मोट्या पॉरमाणाला हलनया पारमाणाच *प 
सें गना आणण्याचे का० पंशाच खप 
चें रूप देणें; तोळ्यांना माशांचे 


डळ 


१२ फिक्का पडणे; 


कं० उंजांचें ख्प दश 
मध्यान्हानंतरचा दिवस. २ अपकर्षाचा काळ. 
ई स्त्री आयुष्याला 


उत्तरपराई , 
कमजोरपणा येऊ लागण्याचा काळ; म्हातारपणार्‍चा 


उतरपेठ , उतारपेठ सछ्ली० व्यापाराचे माठ 


पिकून । 


वाह लभर .: 


* उतळपातळ 


उतरल, उतरला पु० दाराच्या माथ्यावरील 
कमान किं० कोनाडा ( सामानसुमान ठेवण्याच्या 
उपयोगाचा ). 

उतरवट वि ० किंचित्‌ उतरता. 
ददोस येत चाललेला. 

उतरवटा पु० उतरती जमीन; उतरण. 

उतरवण न० उतरता भूप्र 

उतरवणी [ म० उतरणें--पाणी ] स्वरा? अभ- 
वट शिजत आलेल्या तांदुळांचें पाणी काहून धेतात 


२ उतरत्या 


, तें ( उष्णतानिरसनार्थ पेय ) 


न उतरला । 
नभावणें; उ० हा मुल्गा | 
१४ योग्य प्रमाणाचा, । 


उतरवाट स्त्री उतरती वाट [र्क० रस्ता 
उतराई [ म० उतरणें ] वि० ज्यान उपकार 
केडिले आहेत असा; उपकारांच्या ओझ्यांतून मो- 
कळा झालेला 
उतराई [ म० उतरणें ] स्त्री० २ डोंगरावरून 
किं० नदीच्या एका तरापासून दसऱ्या तारापर्यंत 
माणसें, सामान, ३० वाहून नेण्यावद्दलची मजूरी 
२ कागदांच्या किं० पत्रांच्या नकला करण वगर 
कामांवददल दिलेली मजूरी: लिखाइं. ३ झाडावरून 
आंबे वगैरे फळे काढण्यावद्दलची मजूरी. ४ आयु- 


: घ्याचा उतरता काळ म्हातारपणाचा प्रारभ 


उतराण [ सं० उतर ] स्त्रा० उत्तरचा वारा 
उतरावारा पु० उत्तरचा वारा 


उतरींव वि० खाली आपटूंन 
रून काढलेला ( आंबा, ३० ) 

उतव पु० १ परशावर कांबळ ३० सुकत 
घालावयास!टौं लहान मंडपीसारख्या तीन कि० 
चार कामट्या बांधून चाकर केलेली असतेती. २ 
पाफळें, मीठ, इ० पदाथ वाळवावयासाठी जी 


कामट्यांची चीकट टांगलेली असते ती. [ कढ्णें 
उतवणें अ० क्रि० पाणी वगेरेना आधण यग 


उतताविणे स० क्रि तापता वगैरे वश्न तापलेल्या 
वाक्षित रंपांना अकित 


खापरावर ५परूत शल्लाने व 


देतां अचळ उत- 


करणें 

उतळणें अ० क्रि पाडास आलेलें आश्रादि फळ 
उजळणें; आंबे इ० फळे आढात घातलेली पिक- 
ण्याच्या दशेला वण 

उतळपातळ स्त्री र्कामा वटवट: गांवांतील 
गोष्टी कुट्ण. 1व० विरळ , मधून मधून असललों 
( झाडें, धरे, परक, ३० 3 


उतारणें 


उताटणे न८, उताटकीस्त्री> > आंबा , ७०, 
फगस, इ३०ची फळें पक्क होऊन साल 
काटण्याची स्थिति. २ न दावून ठेवतां येईल इतका 
उतावळा कि० अधीरपणा. 
उताटणें अ८ क्रि» केळ, 
आंतील वाढ पर्ण झाल्यामुळें र्‍यांची वाहेर 
ऑकिं० साल फाटण्यांच्या दडोस येणे किं 
२ अतोनात श्रथीर होणे. 
उंताणस्त्राट [ म? उताणी वाट | न० श्रात- 
गाविष्ठ किं मदांव माणूस ( ल्यणनं ). 
उताणणें स० क्रि० वर्णन करणे, 
उताणा [ खै० उत्तान ] वि० 2 मुख, पाट, 
० जे शरीराचे भाग ते ऊर्श्व दिदोस आहेत ज्याच 
असा: ( पाल्या याच्या उल्ट ).२ वर तांटकरून 
ठेविले ( भांडे ). ३ वरची वाजू वर होडल 
किं राहील अश्या रीतीने ठेविला ( कोणताही 
पदार्थ ). &ण्काद्याला उताणा पाढणे कि 
घाळणे र्‍याला चित करणें; त्याला पराभूत करणे 
( महलार्चा पाठ जमीनीला लागली म्हणजे ता. चित 
झाला असें मानतात ). उताणा चाळणें प््टांन 
चालणे कि० वागणे. उताणा पडणें 2 श्राधार- 
हीन होणें: आश्रयहीन होणे: हताठा होणे, २ 
आजारी पडून आरंधरुणाळा ग्विळणें. 2 निरुपयोगा 
होण (भांडे ८ण्कांच्यांचा उद्याग , थेंदा , नोकरी] , 
० सुठ्रून त्याला रिकामा राहण्याची पाळा यण. 
उत्ताणापाताणा वि ८ पाल्य्या उल्या केलला. २ 
पूणपणे मातीत लोळाविलेला म्हणजे जिकिलला (मश). 
उताप वि० उघडा , उन्हांत असलेला , निवारण 
नसलला. 
उतार [ म० उतरणे; सं० उत्तरण ] पु८ 2 
नदीचे किं ओढ्याचे पाणी आओसरल्याकारणानं 
पायानें पैलतीरास जातां येण्याची स्थाति. २ नदा 
तून कि० आढ्यांतून पॅलतीरास जाण्याची वाट 
३ नदातून होडीने पेलतारास माणसें किं सामान 
वाहून नण्यावद्दल होडावाल्याला दिलेली भजूरा . ४ 
औषधाचा अनिष्ट परणाम झाला असतां तो परि- 
णाम नाहोंसा करण्यासाठो जे दुसर ऑपध देतात 
त. ५ विषाचा प्रतिकार ज्या ओपघानें होतो तं. ६ 
कटक म प्रमत्न होऊन त्याला कोणी माणूस 
ळ घातर, कडे, कंठी , ० काढून दंता 


क० कवल 


फणस, ४०८ फळांचा 
यी त्वचा 
फाटगं. 


ड०) 


१९८ 


उतार 


नें पारितोषिक, ७» आजारा 1. कमा होणें; आजार 
कमजोर होऊ लागण व... अपकर्षा यची किं 
कमजारांची स्थाति,९ नदीस कि ओटल्यार्चं पाणी 
उतरण वि उतरता प्रदेडा ( टोंग- 
चीघल्याये शेवट माणते समाप्तीचे 


0021010 


आसरणें, »८ 
ग्या 1]. 
आघात. वि 


(44 


2 कमजोर झाल धि० होऊं लागलल 


(आयुष्य कि्वय), २ दुय्यम दमाचा. ३ रढासाच्या 
र्िपतीस येऊं लागलेला वि. ाळिला. :9उतारकरी 


गा'गारा प्रवासी 
यार्ने मुक्काम केला आह 
मुशाफर उतारघाट 
उतारचढ ० 


(-रू 3 पु० १ गल्खतान 
प्रबाल काडा ब थाववन 
असा वाटसरू . > प्रवासी: 
पु नंदीला घाट कि पाहिर्‍्या 
चढउतार पु० ? उंच “खलयणा ( जमीनांचा 3 
> वाजारभावांत वळावे येळ: मडागपणा आणि स्वस्त" 
पणा: किंमती चरगे आणि उतरण, ३ ताप वगर 
भाजञारांचा जोर होणे वि ने ढामण्याचा दरास यण 
उतारचावडी स्त्री; > प्रवाझांलाठा गांवक 
वांना भपल्या ख्य थाने वांवळेळे धर, २ पाहुण्या 2. 
० आगंतृक्रांचा ज्या धराल वबेडगा फार असतो 
असे धर, उलारचिठ्ठा स्त्री २ नर्दी, लार्ला 
७ वरन होडीने नाग्योबेस्याचावोता व. 
दावरची श्री फाडुन'टावाने रंद 'केळेला कागद. २ 
शाचे विष उतरण्यासाठी मंत्र लि 
दाचा तुकडा जा त्या डंद्या'्या 
४ लिहिल्या पत्नादिकांची नवल 


जमानस्त्रा2 2 सखल तमान 
गेलेली जमीन. उतार तसर्राफ स्त्री०' 
साळा आपल्या अंगावरून वांदा दागना [क० 
उतरून वष्ठुमानपूर्वक जें पारितोपिक देतात श्र जाडा 
तळ पु गांबाबाहर माळाच्या गाड्या बि 
उतरण्याचा अद्गा कि० तळ उतारत 
निस्तेज. उतार तोंड न० ८ घांटावरा 
प्रारंभ. २ घाटांचें तोंड किं० घांटांच्या सुर 
सिड उतार दिवस पु० अ०व० अंगांतील 
कमी होत जाण्याचे दिवस वूद्वापकाळ लाचा 
निक अपकर्ष, उतारबितार उ० हतुकीचा 
वट्ट खर्च. २ सामानसुमानाच्या लेले व 
खर्च. उतारपान न० खेळांत खाला टाकल या 
टाकावयाचें पान. उतारपेठ स्त्रा? 


उतारा 


लोक ठिकठिकाणचा हरजिनसा भाल जेथें विका- 
बयाला आणतात आणि जेथ खरेदांदार लोक । 
भाल खरेदी करावयाला अमा होतात अशी पेठ; 
मोठ्या व्यापाराचा गांव र्कॅ० गांवाचा भाग, २ 
मुद्याफर लोक गांवाच्या ज्या भागांत मुक्कामाला ' 
राहातात तो. उतार पोशाख एु० पारितोषिक 
म्हणून अंगावरून काहून दिलेली शालजोडी, उपरणें, | 
धोतर, ३०. उतारबंद वि० १ उतरता, उतरणीचा. 
२ उतारवयाचा; वाथैक्‍यामुळे ज्याची शक्ति कमी 
होत चालली आहे असा. पु० इसऱ्या कागदावरील 
मजकुराची व० जमाखचं वगैरेची नक्कल केली 
आहे असा बंद किं ० कागद. उतारबंदर न० ज्या 
बंदरांत गलयतांतील मुशाफर उतरतात किं० ज्या 
बंदरांतून मशाफर गळ्वतांत चढतात असे बंदर. 
उतारबाजी स्त्री० ? दाहिल्या, नहिल्या, अद्या 
क्रमानें प्त्यांची पाने. २ नुकसानीची उलाढाल, । 
व्यापार, व्यवदार ६०. २ चोघड्याचे समारप्ताचे 
टोले. उतारबाजू स्त्री ० पस्त्यांचा उतरून टाकलेला 
हात. उतारमणि, उतारमोहोरा पु? सपांदि- 
कांचा जेथें दंश झाला असेल त्या जागीं जो माणे 
ठेकल्यानें दाचे विष उतरतें असा मणि. उत्तार 
मान पु० १ अपमान करणें. २ ज्याचा अपमान 
केला गेला आहे अता . उतार वय न० दृद्धापकाळ. 
उतार वेळ खी० म* न्हार्नंतरची वेळ. 
उतारा [म० उतरणे ] ए० * फ्लप्रात, 
दा्थांवर कांहीं सेस्कार 


; कच्या १ क 
त्यांचें जें पॉर्माण हातां येतें तें; उ० पंधरा 


“- शत 


फलान 


करून 
शेर लोणी कढ 
२ भिन्न भिन्न ठिकाणची वजनें आणि मापें ताडून 
पाहणे. २ पिक्याचचाचा उपद्रव झाला असतां त्याच्या 
निरसनासाठीं अन्न, नारळ, कोंबडे, ३० ओवाळून 
टाकतात तें, किं० हा ओवाळण्याचा विधि. ४ 
औंपधांनो किं० मंत्रतंत्यादिकांनीं ज्वर कि० दुसरा 
कोणताही आजार घालविणें , [कि ० ती आषधें आणि 
ते मैत्रतैल ३०. ५ कोड्याचें उत्तर. ६ एकाद्या 
ठेखाची नकल. ७ होडीनें नदीच्या पैलतीरास 
आण्याबद्दल दिलेला पैसा. ८ पाणउतारा. ९ पारि- 
तोविक म्हणून दिलेल नळे वक्ष. १० झाडावरून आंबे 
ददली मजूरी, १९ हुंड्यांच्या 


० काढून देण्याबद्दलवी  हुंड्य 
नकला ज्यांत करून ठेवलेल्या असतात ती चोपडी. 


विलेंत्याचा बारा शेर उतारा आला. | 


उतारी [ म० उतरणे 
हावांत बंद हातीं न राखून जो डाव 
२ उतरती कळा. ३ गल्वतावरचा प्रवासी. ४ 


मुक्तामाला उतरलेला वाटसरू; कोणीही प्रवासी; 


वाटसरू; मुद्याफर. ५ तर्प, दृश्विक, इ० च्या 
दंशावर मन घालणारा . 

उतारू [ म० उतरणें ] पु० १ सुक्कामाला 
उतरलेला मुद्षाफर. २ गल्वताने जाणारा प्रवासी. 
& उतारूपातारू पु० अ० व० वाटसरू, मुशा- 


: फर, प्रवासी, इ०चा समुदाय . 


_ उताऱ्या [ म० उतार ] पु० १ होडीवाला; 
पैलतीरास होडीवरून वाहून नेणारा, २ झाडा- 
वरचे आंबे, ३० काढून देणारा . 


उतावळ, उतावळी स्त्री० ९ जें कांही करा- 


वयाचे, ऐकावयाचें ॥कि० लिहावयाचे आहे, तें 
कराववयाची , ऐकावयाची कि० लिहावयाची , 


आते उत्कंठा; अधीरपणा. 

उतावळी स्री० ही जोंधळ्याची लवकर पिक- 
णारी एक जात आहे. 

उतावळा, उतावीळ, उतावेळ वि० जें कांहीं 
करावें असें मनानें ठरविलें असेल तें करावयाला 
आते उत्कंठित; जें कांहीं घडून यावें अशी इच्छा 
मनांत असतें तें सत्वर घडावें अशी उत्कंठा ज्याला 
लागली आहे असता; अधीर, %& उतावळा नवरा 
आणि गुढव्याला बाशिंग लाला उतावळा 
झालेला नवरामुलगा उत्केठेच्या आतिरेकामुळें 
डोक्‍याला वाशिंग न वांवतां रुडध्याला वाशिंग 
बांधतो ( हा उतावळेपणाचा उपहास करतांना संप्र- 
दाय योजला जातो ). 

उतींव वि० उतास जात असलेलें ्क० गेलेले. 

उतुतणें, उतणें अ० क्रि० ९ बिव्याचें तेल, 
उंबर वगैरेचा चीक त्वचेला लागला असतां श्या 
त्वचेवर पुटकळ्या [किं० फोड उठ्णें.२ अर्धार होणें. 

उतू [ हिं० ] पु० अंगरखा इ० शिवा- 
वयाच्या कापडात जसे जसे दोरे घालावयाचे 
तशी तशी घडी घालून दाबून मोडी पडत ९ 
करतात जो सेस्कार तो. २ कपड्यावर कांही 
प्रकारच्या रेषा उमटविण्याची रीति. 

उतें न० जमीन न भाजतां तांत काढल 


भाताचें पीक, 


उतोंटी 


अंकरलेला रोप ज्या 


उताटी स्त्र 2 भाताचा 
उनरत्या जमीनावर त्यावितान ती. 


उत्कट | सं० ) वि० » मोठे, २ जोरदार. 
३ तात्या. ४ आतदाय, "८ दृष्टांत भरणार. 5 
मस्त , गर्व, ७ श्रेष्ठ, ८ वलाल्य, 

उत्केठ . सं० उत ( वर )सकंट (मान ) 
ज्याचा ] वि० » वर मान अवेल्म्ला. > रत्मुक, 
२ कंठ मोकळा केलेला. 

उत्कंठा ' सं” “उत्कट पदा । स्त्री> > 
उतावळी . २ हुरदुर, 3 उत्कट डच्छा , ४ विगहवदना. 

उत्कंठित | खे ० ' उत्कंठ ' पासन ]वि०८२ 
उत्केळा झाली. आहे ज्याला ना. २ श्रवांर ॥क८ 


उतावळा झाल्ल्हा. 
उत्कंप [ सै८ उत ( वर )-ऱ्वंप ( कांपणे, 
हल्ण्णे ) ) वि कापणार, हलणारे. पु० 2 कांपणें, 
ढ्ल्ग श्चाभ 
उत्कंपन [ खै० ' उत्कंप ! 
कांपणे, हालणें. २ श्लाभ, 
उत्कर [ खं? उत्‌ ( वर )--क॒ ( फेकणे) 
१ संमृह, ढीग, २ झवका, ३ केरकचरा , 
उत्कषे | सं उत ( वर )स-कप ( आळण ) 


पदा | नळ 2 


यु० 2 ओढगे, खचणें, २ श्रप्ठता, ३ समा 
वैपुल्य. ४ आविक्र्य, वरचढपणा, '५ उत्क्र्टपणा 


८ भरभराट, वैभव, चलता. 

उत्कतल्किका [ खै० ] स्त्रा2 2 
दुःग्वपूवेक स्मरण, २ कामचष्टा. 
अकस्मात उत्पन्न आलेली डच्छा. ५ कळी. 

उत्कळ [ स० उत्कलिका ] स्त्री उत्कंठा, 
उताबीळ , ( क्रि० येणं ). 

उत्किरिण [ खं० उत्‌ ( वर )--कृ (फेकणे) । 
न० / इतस्तत: फेकणे त 

उत्कोळन [ खं ० उत (वर) --काल (खिळा) ] 
न? 2 गुंता सोडवि्गे, ५ विळे काढून मोक 
करणे 

उत्कृष्ट ( खं० उत (वर) करप (ओढगें) ] 
व० ८ वर आढळलल. २ उत्तम, श्रेष्ठ, वरच्या 
डजार्‍चा ३ पुष्कळ आरावडलल 

उत्क्रस [ खं उत्‌ ( वर )--क्रम ( चालणे) ] 
3० ८ वर जाणें. २ वाढ. ३ दुर्वतन, ४ उछंघन. 
* कलांचा भेग, ६ वेशिस्तपणा . 


उत्कंठा. २? 
८ एकढम किं 


२ उकरण 


उत्तम 


स््काम 


सं” 


२ बाहेर तिघून जाणे, ३ वर चट हाण. 


उन्क्रमण 
जाणें. 


उत्क्रांत  सं० उत ( वर ।!स-कांत । गेलेल! : 
काम जाणे ) ] वि» ४ नंधून गळ्या. २ प्रत. 
२ बर चढला. । 
उन्फांति | सं८ उत ( वर 'स-कंत ( गमन; 
कम जाणं ) ! स्री» » ऊ्वगात > मृर्तव्यु. २ 
एका वादाष्ट प्रकारची डिस्त, भांटगी, कि० 
चना निसंगांच्या नियमांना हळहळ बडलन नवान 
दळंहळ येण ' हाळा उत्कााल म्हणतात; ओमच 
“६ झराठा भाषेचे वायप्रचार , म्हणी, ४० " पहा, 
२ उत्क्रांति 'बेनु स््राी> पांच्या निरसनाच 


भरणकाळ| दान कल्ला नाय 

उत्सवात [ सं उत (वर ) “वात. ( एवण- 
न्हा: ग्वेन स्ववणणे १) । वि० > ग्वणून काढलेला 
२ पदच्युत, न० ख्वाच, ख्बळगा . उत््यात काल 
स्त्री ८ ठडिंगान माती. उकरण, 

उत्तप ( सं०उत(वर) * तप (ताणे, 
वि खयांच्या उन्हाला असळ्ला: 
असन्बला . 


तापाव)] 
उघड्यावर 


तळ टि 
उत्तप्त | खै ० वर * उत्तप ? पडा | (व 
हापलेला, २ तापाविळेला, ३ रागावलंला , जट 


फळणारा. ४ चिंतातुर 

उत्तंभ [ खॅ० उत ( वर ) : स्तंभ, ( थाव्रण )] 
पु० 2 उचळून वरणे, ३ आधार. ४ 
आसरा, टेकू, 

उत्तंभन [ सं० : उत्तंभ * पहा 
पहा. 

उत्तंभित [ सं० 'उत्तंभ' पहा ] 


ल व. व्र्ललल 1 
वबथिलळला] ,वर टांग . २ बालिल.2 उ 
नाथ 1 टांगला, २ उभवा त्यांचे 


२2 उभारण 


' न० 'उत्तंभ अ 


वि० वर 


ठावलल, धारण कळल, '५ पंढ आलल (1 
स्तन ). ६ उभारलल (कान ) 
_ उत्तस [ सं० उत (वर) तम ( न 
व" १ अष्ट, ६. सुख्य, ३ उ 


न ञ्त्त 

ह्ल्य त्ठ 

पाहिल्या स्थानचा, ७५. ठाभ. ६ दावर 'त्तर्मर्ण 
न र १ 


साग, उत्तमगात्र न० / ट २ पाठ. 
उत्तम 


उप्ततमार्णक पु० धनको, सावकार 
पु० १ (व्या०) मा, आम्ही 
लागणारा प्रयय. २ परमात्मा 
प्रख्यात. पु० विष्ण. उत्तमसंम्रह उ? 


उत्तर 


१९९ 


उत्ताप 


कामनेष्टा. उत्तम साहस न० २ मोठा शिक्षा, 

तापलेल्या लोखंडानें डागणें ,हदपार करणे, मालञप्त 
करणें , गात्रच्छेद ,शिरच्छेद, ३४०. २ हजार पत 

उत्तम गति स्त्री ० 2 मोक्ष. २ सुखाच मरण; छरा 


उत्तर [ सं० वर 'उत्तर' पहा ] न०१ जवाव. 


: २ अखरचा भाग, शेष. २ नंतरचे कृत्य. ४ परि- 


न होतां व खितपत न पडतां आलळ मरण. २ शुभ- , 


समया कि ० पवित्र स्थळा आलल मरण 
उत्तम प्रवेशा . उत्तम द्रव्य न० २ वरच्या जातीच्या 
माणसाचे द्रव्य. २ सुगंधी पदाथ 
उत्तमोत्तस वि० आत उत्तम 
उत्तर [ सं० उत्‌ ( वर )-त (तरून जाण )] 
वि० १ उत्तरेकडचा. २ वरचा २ नंतरचा 
गाहनचा. ४ पुढला, भविष्यकाळचा .५ डावा 
६ श्रे. ७ पलीकडचा. ८ अधिक: उ० अष्टात्तर 
म्ह आठांना आंधर्क, ९ युक्त साहित, प्रण. १० 
शेवटचा. 8- अधिकार पु ० वारसा .-अपर! स्त्र० 
वायव्य दिशा .-अयन (-ण) न८ सूर्याचिं उत्तरेकडे 
जाणें रसंक्रांतीपासून कर्वसैक्रात[पयतचा 
काळ. -आभास पु ०खोटा जत्राव -आपाडा स्त्रा८ 
एकवीसावें नक्षत्र. -आलंग पु० उत्तरीय .-उत्तर 
क्र? वि० अधिक आधेर्क कथा स्त्री० गोष्टींचा 
शेवट.-कर्मे,काये न०,-किया स्त्री ०ओं्वदाहक 
विधि.-काल पु० १ पुढचा काळ. २ आयुष्याचा 
शोवटचा भाग. -कुरू उु९ पृथ्वीच्या 
नवदरी[पापका णक ति स्प्रा० मोक्ष. -य्रथ पु० 
वरिद्ि2. "छद ( उत्तरच्छ १ पु० आच्छाडत 
ब्लगपरो स, “ज्या गंग ) पेत यणि्या यांची 
मध्यरेपा, शर. -पक्ष पु० ९ दप्णपक्ष २ उत्तर 
शांकेचें समाधान. २ सिद्धान्त. ४ ( न्याय 3 
उपनय. -पर पु० २ उत्तराय, २ पलंगपास 
_-पाश्चिसा स्त्री० वायव्य दिशा, -पक्ष पु० मात- 
वाधाचा जो पक्ष ता. -वाढद पु? प्रातवादांच 
उत्तर. -पू्वा स्त्र इशान्य दशा .- पूजा स्त्रा० 
'पजेचा शेवटचा भाग प्रच्छद्‌ पु०पांधरूण,-फ- 
फा- ) ल्गुनी स्त्रील्वाराव नक्षल.-भाद्रपदा 
खी० सव्वीसावें नक्षत्र. -मोमांसा खी० त्रम्ह्- 
मोंमांवा; वेडाना “राग उु० उत्तर राहा गाव- 
याचा राग (मालक वसंत, इ० ).-रात्र स्त्रा० 
मध्यरात्रीनंतरचा रात्रीचा भाग.-वय़ न० म्हाता 
रपण. -बास्त बरसत स्थ[० यानात यावयाची 


पिचकारी. -वादा छु? प्रातवादा 


यारलले 


४ वियेत । 


णाम. ५ आच्छादन. ६ त्रेष्ठत्व. ७ आधिक्य. ८ 
( गणित ) प्रभनाचे उत्तर. ९ ( साहित्य ) १ 
केवळ उत्तर ऐकून जेथें प्रश्न तकितां येता तेथ 
उत्तर हा अलंकार होतो; तसेंच जेथें एक एक प्रश्न 
विचारलेला असतो, आणि त्याचें एक एक उत्तर 
त्याच क्रमानें दिलेलें अततें आणि हां उत्तरें 
सामान्यतः लोकांच्या सहजरीत्या ल्ह्र्यांत येण्या- 
जोगा नसतात तेथें जो अलंकार होता त्यालाही 
“उत्तर अलंक्रारच ह्मणतात. विक्षेप खुलासा आणि 
उदाहरणें आमच्परा * अथालंकारांच्या निरूपणांत > 
पहा. १० (गणित) वाकी. १९ स्वतमथन .२9डउण 
उत्तर न० अपमानकारक जताव. &ऐउत्तरास 
प्रत्युत्तर करणें वरोबरीच्या नात्यानू वालण 
आपला दर्जा मतांत त आणता वरालण उपमद 
कारक भापण करणें. उणे उप्तर करण, उण्या 
उत्तराने बोलणें उडटपणानं किं० दुसऱ्याचा उपमद 
होईल अक्या रीतीनें बोलणें 

उतंरपराई, उत्तरपऱ्हाइ--स्व्री० आयुष्याचा 


उत्तरभाग; वार्थक्य, 
उत्तरा स्त्री० ९ उत्तर दिशा. २ आरावें नक्षत्र. 


उत्तराण स्त्री उत्तरेचा वारा 

उत्तरासात्रा, उत्तरासात्री ॥क्रि० वि० क्षणो- 
क्ष्णा संद [सवड 

उत्तरी [ स॑० उत्तरीय ] खी०  पांधरूण, 
उपरणे. २ मृताची उत्तरक्रिया करतेसमयां गळ्यांत 
जानव्यासारखे एक फडके धालतात त. २ स्नान- 
सऱ्यांदि कमाचे वेळी रामनामांकित दालातारख 
वस्न कोणी ब्राह्मण गळ्यांत घालतात त 

उन्तरीय [ सं० ] न० ८ नेसलल्या वाहून 
छ््र, रला, ३० घेतात त. २ 


इतर जे अंगावर अंगव 
मृताची उत्तराक्रया करतेसमर्या' गळ्यांत. जानव्या- 


सारखें एक फडके घालतात त टि 

उत्तान [ स॑० उत्‌ ( वर )नरतिच ( ताणणे )] 
वि०१ पसरलेला, २ उताणा २ उभा. ४ उघडा 
स्पष्ट, ५ उंच. ६ उथळ. ७ सुबोध, समजावयाला 


सोपा. ६>-राय पु० पह 
उत्ताप [ सं० उतनतपू ( तापणे ) ] पु० १ 
आतिउष्णता. २ दुःख. २ आवश, श्राभ. ४ 


ह | 4 

उत्ताण 

चिंता न?” टन्दांताल वि. उघडी जागा, 
उनाण | खस रत बवा) त नरण । वि 

2 पव्हतीरास गेल्ल्हा वि 
घाट, ४० शोळांडन गळला, > 


घाट, ४८ ). ८ संकटांतून मुक्त झाल्लठा, 


826.) 


पाराचल्लटा >» लंडा, 
श्रोळांटळटी । नदी, 


१५. ज्या 


प्रतिञा निस्तरळी आडे असा, ६ निस्तरल्कटा 
( प्रतित्षा, वचन, तरत ४० ) | 

रनजक सं (बर) “तिज ( सासणं, 
पान>ॉ, बार देणे )) वि० >» रनेजन देणारा, 
प्रासाहन देणारा, २ उजळा देणारा ( पदाथ ।. 

उत्तेजन [ ल॑८ * उत्तत्रक ! पटा ' न 2 
प्रास्साहन. २ निकट लावणं, : रजळा देण, ८ 
थार लावणे. 

उत्तेजित [ सं । उत्तेजक * पटा ! वि ? 
ज्याला उत्तेजन देण्यांत आळे भाडे शरसा, २ वार 


ज्याला दिली आदे असा ( ग्वटंग, ४० ), ३ चक- 
चक्रात केळेला; ज्याला उजळा दिला आहे असा. 
उ्त्थ । स “ उव बर १) स्था ( उभट हा) ] 


वि दहा शब्द संभासांत उत्तरपद दोनी भेळ्ां 
यांचा अर्थ पावून उत्पन्न साळा, निघाळेल्ा र 
जन्मला , असा हाना ी अशानोव्य म्ह” आक्ञा- 


नापासून उत्पन्न झाला: 
णोत्य, ज्वरोत्थ 
उत्थान [ सं८ उत ( वर ) । स्थान ( स्थाऱ्न 


च्या चप्नलाणे अमात्य , त्रज्ञी- 


उभ राहाणे )] न० ८ उभ राहाणे, २ उदय. ३ 
उत्पा््ते , ४ प्रयत्न , उद्योग, '« उत्साह, पोरुप. 5 
आनंद, ७ युद्ध, ८ सत्याची उठावणी, ९ पराक्रम 


६&उत्थानकादश्शा स्त्री> कार्तिक शुड एकादशी 
उत्थ्रानशाल ॥वे० निरलस, उद्योगतत्पर 

उत्थ्रापक [ खं उत (वर )-ऱ्स्था ( उभे 
राहाण )] वि १ उठविणारा , २ उभें| करणारा 
2 चर्ताबंगणारा प्रात्साहन दणारा 

उत्थापन [ सं८' उत्थान) पहा ] न० / उट- 
बिणें, २ चढाव ऱलज़न, ४ घडवून आणणें 
५ ल॑मान्य गृहस्थाच्या सन्मानाथ उणें किं उभे 
राद्दार्णे,(गाणित)अक्षराबद्दळ त्याचा किंमत घालणे 
उत्थापित्त [ ह्व० उत--र्‍्थापित ] बि०£ उठ- 


त्ता, 2» लाठ कंत्कव्ा ३ उभारलेला, ८ स्थान- 


भ्रष्ट केलला 


ळू 
हॅ, 
“(27 


उत्पात 


वि उटविप्याल 
("काया परंथांताळ 
डांब; यँथा- 


मन:कऱ्यनॅनें 


उन्थाप्ये | ८ रसान्था 
दान्य, &ेउत्थाप्याकांझवा स्त्री 
वाझ्यांवर क विधानांवर काटल्लटा 
दिकांवर वस्तूत: दाप नसतां 
दोपार्‍या खअंभावना 
लर काय कराव 


आदांक्षा ना. 


रंगाच 
कडा बत 


शस्पांदरूप 


अर्थ झाल 


316 8 । :$। 


करून 


काण 


उत्थित " सै० उत. ( वर )सटास्थित ( अस- 
वा, उना राहिला) वि 2 उटली, उभा 
रा[डिन्लला ह 8. गोल्टन्टा 2 & जल्न्नं झाल्ळल्हा > अ. 


धागा! , ७ उत्कपं पावला भरभराटीस सटलठा, 


६ उडाला, ७ उंच; उच असल्या. ि 
उव्थिति | सं० उत वर ।सस्यात ( असण) 
स्त्री> 2 उरणे, > उभे राहाण, ३ रस्वपं, वैभव, 
४ उत्पांत्त, ५ वर जाणे, न 
उत्पासे | सं० उन ( वर )स-पद ( जाण ) ] 
स्त्री2 2 जन्सम, २ प्रादुमाव, ३ मृळकारण 


उत्पन्न [ खै उन--पद ( जाणे ) ] वि 
ज्न्मळड : उगवले, २ प्राद भूत झाल. ३ मळ ल्ल 
ट्र फलरूपाने प्रापत आलळ, न० » मिळकत. २ ज 
मिळाळ ते. ३ झष्यादि व्यवहारापासजञ उत्पन्न 
होत ज द्रव्य, धान्य, ४० पफलते. & उत्पन्नास 
खेणे फायदेटा[र 
० ). उत्प्नभक्षी वि० रोजच्याराज पैसे 1१% 
वून दिनचर्या चाळावणारा; आत मिळवावे आणा 
आजचा डिवल पार पाडावा अद्या स्थिताताल 
माणूस, उत्पक्षविना'शी , उत्पन्नचिनष्ट वि० उत्पन 
होतांच विनाठा पावणारी । वस्त): क्षणभंयुर 

उत्पाटणें [ ख० उत ( वर )सॅटपट ( जाण, 

गरणें )] स० क्रि 2 फाडून कि? ओरबाडून 
काढण, २ उपट५, बर उच्चल०, ३ उपट्टन काढण - 
४ त्थाततिप्रष्ट वारणा, 

इत्वॉडन्न [ खै उत ( बर )3- पाट ( जॉर्ण, 
फोटणें ) ] न० ८ उपटणे, २ वर उचलणं. 
विवर व 

उत्पाटित [ सं० ' उत्पाटन ? पहा ] वि? 
उपट्टन काढलेला, २ बर उचललेला, २३ वि'्वर्त 
कळला 
उत्पात [ खं० उत (वर)--पत ( पटणे) 7 
पु० १ उडी, २ वेगाने धावून जाणे [० 


[ण ( दीले. त्राग, मळा, ल्यापार, 


उत्पाती 


३ उत्कर्ष. ४ थुभाशुभसूचक भूताविकार ( भूकंप, | 
७५ पकट. ६ हवका, हिसका, । 


धूमकंतु, ४० ). 
धक्का (गाडी ३० चा ). ७ दरोडेखोर वंगरेंचा दला 
किं० र्‍यांनो केललो नासाडी, जाळपोळ, ३०. ८ 
मुलांच्या कि० वेंल्या माणसांच्या उपद्रवकारक 
खोड्या ०. &-पवन ७० तुफानी वारा. 
प्रलय पु० कार्ड मोठे संकर. 

उत्पाती [ सं० ' उत्लात? पारून ] वि० ९ 
खोडकर, उपद्रवकारक ( मूल, ४० ). २ धाडसाची 
कृत्यें करगारा . 

उत्पादक [ सं० उत्‌ (वर )नपदू ( चाल्णें, 
जाणें ) ]) वि० उत्पन्न करणारा. पु० पिता. 


२०१ 


उत्पादणें [ सं० ' उल्लादक? पहा ] ख० 


कभ 


क्रिे० 2 उल्लन्न करणें. २ -ला जन्म देणे. 
उत्पादन [ ल॑० “ उत्पादक * पहा ] न० ८2 
उतन्न करणें, २ उत्पात्ति. २-ला जन्म देणे. 
उत्पादिका [ सं० ] स्त्री० वाळवी. 
उत्पादित [ सं० उत्पादक ? पहा ) वि० १ 
उत्पन्न केलेला. २ जन्मास घातलेला. 
उत्पीड [ सं० उत्त ( वर 3--पीड (  पॉडिणें गीन 
० ? फेस. २ पाण्याचा लोट किं० लोढा; पूर. 
३ उपळी , बाहेर वाहागे. [ दडपणें. 
उत्पीडन [ सं० ' उत्पीड ? पहा ) न० दावणें, 
उत्प्रेक्षक [ स० “* उत्पेक्षा पहा ] पु० १ 
पाहाणारा. २ वारकाईनें पाहाणारा. २ साक्षी. 
उत्परेक्षण [ सं० * उत्पेक्षा! पहा ] न० 
अंदाज, तुलता , 
उत््रक्षणें [सं० “ उत्मेक्षा ' पहा] स० क्रि० १ 
तुलना करणें. २ वर नजर करणें. २ संभारधणें. 
उत्मेक्षा [ स॑० उत्‌ ( वर )--प्र ( पुढें )--ईक्ष 
( पाहाणे) ] स्त्री ० १ अंदाज, अटकळ. २ औंदा- 
सीन्य. २ व्याजस्तात. ४ काह्पत गाष्ट, “ 
( साहित्य़ अलंकारविश्षेष; उपमेय हें उपमानच 
आहे काँ काव, अश्या अथाचे जे विधान, त्याला 
उल्मेक्षा म्हणतात, उदाहरण वगेरांसाठी आमचे 
1 अधालिंकारांचें तिश्पण “९ पुस्तक पहा. 
उत्मक्तित [ सं० “' उलेक्षा पहा ] वि 2 


तलना केलेलें, २ उत्रेक्षिलल, क 
* उत््ठव [ सं० उत (वर )-प्ठ ( तरंगणे, उडी 


उत्सार 


उत्खुवन [ सँ० ' उत्प्लव! पहा ] न० £ उडी 
मारणे. २ मलई, फेस 

उत्कुल [ सं० उत्‌ ( वर )-- फुलू ( विकसणें, 
पसरणें ) ] चि 2 विकसलेले, उमलल्ले. २ 


! उघडलेले, विस्तार पावलेले, २ उताणा, 


उत्फाल्लित वर ' उत्फुल * पहा. 

उत्याचें भात [ म० उत--भात ] न० 
कातळावर केलेलें भातडेत . 

उत्सकळ, उत्संखळ [ सं० उच्छंखल ] वि० 
१ आशयात; मर्यादा ऑकि० शिस्त न पाळणारा. 
२ खोडकर, त्रात्य 

उत्लंग [ खं० ] पु० १ मांडी, २ आलिंगन, 
संसगे, २ मध्यभाग, ४ वरचा भाग, पए्ष्ट्भाग, ५ 
टंगण. ६ शिखर. ७ छप्पर. 

उत्सनक्न [ सं० उतत (वर )4- सद्‌ ( बसणें, 
खचणें )] वि ०९ नष्ट ।के० विध्वस्त. २ दृष्ट, नांच. 

उत्सर्ग [ स॑० उत्‌ (वर )- सजू ( सोडणे, 
उत्पन्न करणें ) ] पु० ९ टाकणें. २ बाहेर टाकणें. 
२३ दान; देणें; जें दिलें तें. ४ खर्च. ५ मोकळा 
सोडणें. ६ आहुति. ७ मलनूत्रविसजंन. ८ संप- 
विणें. ९ सामान्य नियम. १० देवाच्या उपयोगा- 
साठीं घर, विहीर, झाडें, इ० देणें. 2९ नवस फेडणें. 
१२ गुदद्वार. १२ राशि, ढीग. &उत्सर्गतः क्रि० 
वि० सामान्यतः; नियमाप्रमाणे पाहिलें असतां. 

उत्सर्जन [सं० ' उत्तर्ग' पहा ] न० १ 
टाकणें, सोडणें, देऊन टाकणें. २ यज्ञोपवीत धारण 
करणारे जे ब्राह्मण, क्षात्रय,, ३० त्यांचें एक प्रति- 
वार्षिक कर्म, ३ वेदाध्ययन थांबारवणे किं० या 
संबंधाचा विधि. 

उत्सारजेत [ सं० ' उत्सर्ग' पहा ] वि० 
टाकलेला , सोडून दलेला. 

उत्सव [सं०] पु० १ तण, २ आनंद, 
उल्हास. २ उत्कट इच्छा. ४ कार्यारंभ. ५ उंची. 

उत्साद पु०, उत्सादन न० [ सै उत 
(बर )--सद्‌ ( बसणें) ] १ नाश. २ उटी 
लावणें, ३ क्षत बरें करणें, ४ वर जाणें. '५ उन्नाते . 
द्‌ खोल नांगरणे |. 

उत्सार [ सं० उत (वर ॥नन्त. (तरण) ] 
पु० भाज्य अंकाचे पॅक्तांत वितीएव, अंकांचे 


भाजन होऊन पुढे उग्लेले जे भाज्या 
समचवान. 

उत्स्साद् 
रुट £ सय अस, उत्सुकता, 
इ' निश्चय, १ » ३ थॅथ , दिय्या 


सृग्व. ८ नटाचा प्रवत्त क ्वटपट 


। मामणं । 
शु [टतत , 
, र[जाऱयया 
मंत्र श्राणि 
ह! होत. १८ वॉररखांत्हा प्रबादक 

भावनाना टत्सवाचा 
उन्सुकाता : काताला लागण्याचा 
र्सुकनेंचा नाटा. -मतिंस्त्रा- 
उत्साहादिकांत पाल- 


धा 


तान गाकापका एक: दु 
प्रनत 
भावना ता. 
:>-चुद्धि त्त्री० 
प्रत्रांन .-भंग पु 
देवाच्या स्थापित मताठून उतर 
स्यात बसवुन मिराविर्थासाळी जी दुसरी चर मांत 
असने ती. २ राज्यादि व्यवहाराचा मुख्य जोराजा 
उ त्याच्या हाताण्वालचा त्यार्‍या व्यवदहाराविषया 
जा मुख्य कारभारी श्रसतो तो. उत्पाही, उत्साह- 
वानू वि० 2 आनंदित, २ 

उत्पाहित [ से० ' उत्साह ' पहा | वि 
आनोंदत , आनंद पावळेला. २ ज्याला उत्साद् 
आला शह श्रसा, 3३ त्याच्या तरंगांत 
करण्यांत आळा आहे असा. 

उत्सिक्त [ सळ उत ( वर ) तसच ( पन 
डणें )] वि० ८ चिपडलेळा. > गर्वाने फुगलेला, 
३ स्वबळळळा, खुव्व, ४ वृदिगत, ७ उत्वापे पाव- 
त्त्हा. £ खेचत. '७ गुरुजनांचा मयादा न 
ठेवगारा . 

उत्सुक ( सै८ ] वि८ उत्कीठत. 

उत्लष्ट | खै० उत्‌ ( वर ) ससज ( सोडणे, 
उत्थक्न करणे ) |] वि० 2 सोडल्ला; पारित्यक्त. २ 
उत्सजन वेळे ज्याचे (ता). -पु पु० मोकळा 
सोाडलला पु वसु. 

उत्सेक सं० ' उत्पक्त' पडा] पु०८ 
शिथडगे, २ गव. 3 प्रवाह, उपळा, ८ उतं जाण, 
७५ फार वाढ; अधित्र्य, ६ उत्साह, 
ल उस्क्षिप्त  सं०उत ( वर )--क्षिप ( फकणें) | 
वि 2 उचळून वरळला, २ व्याकुळ. २ नांडात. 
४ नाकारळेळा , ५ फकन दिला 
_ उेत्क्षप | सं * उात्क्षिप्त पहा ] पु० 2 वर 
फकण .२ उडाविलला पदार्थ, ३ ओकणें. ४ नाकारणे. 

उत्श्षपकत [खं उात्तम' पहा | पु० चार; भामटा . 


-3| 


ट प्रसंग 


उत्सुक. 


न 


“ट्ट 
2.” १ 


उदच्क 
उत्क्षीपण ' सं * डाल्यप्र ' पह! |] न० 
उत्द्प ' पटा 


८९ ५ उत्तभ ग्म० क्र८ 


शतम्नन: 


ग [क 


उथळ 


य उ -- 1 »॥ (11 
लूक अता गरा“ तत । 7४41; 


सपाटा । | विक » म्याल नती असा | पदाथ, 
मांडे, नंदा, तळ, ४० ). २» उवेल्या विचारांचा 
( मनुष्य ): मोकळया मनाने बालगारा; ताप 
भा > *>उथळ पाण्याला ग्वळग्वळ भारा 
ज्याच्या त्रा वडला 15” दादमनलचा 1क० 

नसता ता. फार 


दुसऱ्या कोणस्याही प्रकारचा तण 
वाया मारता; वराण्वरा जा गणा माणू 
वाया नारात नाहा. उेथळचव (वि »०काचत उथळ न 
उथळणे अ० क्रि? उत्पन्न दाण. २ 
उथळा पु बरक्षावर प्नन्य पडला 
र्‍याच्या पानांवरून पाण्या से थव प्वाला प 
प्रत्थवा कि त जमुमयान हार 
उथळा पु०, थळी स्त्री, उथळ न कीड” 
डिकांचे ग्वांबर वसावितात यांच्या तळा १ क 
क लाकडाचे घडावे जिरे कि० ठोक ठाव- 
नान न प्रत्यक 
उथळ, उथाळें न ०८ णव 
बर जे ग्योल भोक करतात आणि ज्या 
लळे कुस, वसावितात तें, २ खाता यामा 
पिढे यांच्या मध्ये जे लाकड घालता? त. 
उद्याण (-न) न हवेला. खवट 
कादटपणा 
उदं, उ'बड स्त्री> कपड्या 
डाँचा नाश करणारा एक किडी; वाटती 
उदर्डक| से० उदयार्सयाइडया ॥क्रटाव 
क[सेळ्उ ] क्रिशवि०उ्तरक 
सुस्वर वि०उत्तडकडे तोंड करून अल ल्ला बदगः 
वे? उत्तेकड आहे टोक ज्याचे असा, घरचा 
यन न० मकरखंक्रांतापाशस क़ 
काळ: सूयाचे उत्तर दिठावाड जाण 
उदक [ सं० ] न० पाणणा 
भतांपैकी एक. ( तो भूते, प्रश्वा , अप 
प्राणि आकाश ). छणकाच्या पदाथा 


सोडणं कि० पाणी साडण ता ढऊन 
त्याग करणें; त्यांवर आपल स्वामित्व 


| हता 


"रॅशळ. 
१ भी 
असता 


दगडा” 
ंब्राला 
[शि 


वांबाच्या खाला 
त्व 


रथा 


कि 


चा. आणि लोक 


4 


म्हणणें. उदका पाण्यानें करून टाकणे कि० 
उरकून घेणे ल्न, मुंज, ३० मंगल कार्ये, कि० 
ओऔंध्बंदौहक विधि इ० इतर कृत्य, दव्याच्या 
अभावामुळे अच्यंत अल्प खत करून करणें. 
उद्‌कक्रिया स्था” ओंभ्वंद्रेदिक विधि ( ज्यांत 
अनेक वेळां हातावरून किं० अंगट्यावरून पाणी 
सोडावयाचें अपततें ). उदकघात पु० नळांतून 
नेळेल्या पाण्याला जोर यावा म्हणून मधून मधून त 
आडाविलळे असते, ह्या अडावण्याच्या क्रियेला 
८ उदकघात * म्हणतात. ह्या संत्रंथाचे जे शास्र त 
चौसष्ट कलापैको एक कला आहे.उदकद,उदकदायी 
पु० 2 वारस. २ आठ ते चवदा पढ््यापयतच 
नातलग. उद॒कदान औध्वंदेहिक वाथ, उदक- 
प्रवेश पु० जलसमा धि. उदकमेह पु० एक प्रका- 
रचा प्रमेह. यांत पाण्यासारखी स्वच्छ व पुष्कळ 
लघवी होत असते. उदकवाद्य न० कमी आधक 
प्रमाणांत पाण्याने भरलेल्या पालांचे एक वाद्य 
उदकश्शांति स्थी० मंत्राने तयार केलल्या पाण्याच 
सैंचन करण्याचा विधि; ( रोगा माणूल, ३० वर 
केला जातो तो ) 

उदकाडी स्त्रा” उदाचा लप काडीला करून 
ती काडी वाळवून सुवासासाठां पंटावतात ता 

उदकुंभ [| स० उद (पाणी)--कुंभ (धागर ) 
पु० उदकाने भरलेछा मृत्तिकादिनिमेत कुंभ जा 
दैवादे कमाच एक अग म्हणून ब्राह्मणाला दान दतात 
[. &उदकंभदान, उदकुंभश्राळू न० कुटुंबातील 
कोणी मनुष्य मेले असतां त्याच्या उदेशाने वर्षभर 
प्रतिदिवशां कुंभदानपूवक ज श्राद्ध करतात तं 

उद्गा [ म० उतणेंच्चिडणें | वि० उडट, 
उमंट. 

उद्‌गासादगा [ म? 
दांडगा , उडट, आडदांड, 

उदंड | सै० उददण्ड ] वि० पुष्कळ, मनमु- 
द, हावें तितकें 

उदाधि [ सं? ] पु० समुद्र. 8-मेखला स्त्री? 


पृथ्वी 


उदबप्सा [ उदाची बत्ती ] स्था० सगथासाठा 
किं० देवापुढे पूजासम्रयो पेटवून ठावतात जा ठद 
प्रांर्चा काडी ती 


उतणें-|-मातणें ] विर 


वगैरे सृगिवी 


उंद्री 


उद॒फाळणे | सं० उन्‌--स्फालन ( स्फट 
कप पावणे, फरफरणें ) ] ख० क्रि० फाडून किं० 
ओरवाडन काढण: तुकडे तुकडे करणें. 

उदफूल न० उद म्हणून जे एक सुवा दवय 
आहे त्याचपासून कांहो क्रियेने केलला पदाथ. 

उद्‌मस्त [सं० उन्मत्त) वि० गविष्ट आणि उड-. 

उद्॒‌मी [फा० उदोम] पु० व्यापारी; दुकानदार. 
/ उदमेख [ सं०्उयम ] पु० कांह काम करण्या- 
विपयो आस्था किं० हुरूप, 88उद्मेखी आस्थाडू. 
उद॒मेखून क्रि०वि० मुद!म; आस्थापूवक; आवजून. 

उदय [ खं० उत्‌ ( वर )--इड ( जाणे ) ] पु० 
१ वर येणें. २ त्राहेर येणें. ३ उद्भव, प्रादुभाव, 
उत्यात्ते. ४ आरंभ. '५ सूयादि खगोलांचें क्षित- 
जाच्या वर येणें; उगवणें. ६ उदयाचल, ७ समाडे, 
वाढ, उत्कर्ष, भरभराट. ८ परिणाम. ९ सिंड , 
फलप्राप्ने. १५० नफा. ११ मिळकत. 2२ व्याज 
१२ प्रभाव. १४ द्वार, मार्ग. 2५ वाढदिवस 
( ज्यो० ) भूगोलान्तधांनानें अट्रश्यपणें स्थित 
जे सर्यादि म्ह, नक्षत्रे, राशिचक्रविेभाग, ३० त्यांचें 
ञ त्यापासून ऊध्वंभागो वाहेर आगमन तें. 2७ 
( ज्यो० ) सर्यसांक्नवानानें अट््य झालेले जे ब्रह- 
स्पाति्युक्रादि त्यांस सूर्यापासून दूर झाल्यामुळें 

यावस्था प्राप्त होते ती. &-रगिरे, उद्याचल 
पु० सूरयोदि खगोल फ्षितजाच्यावर ज्या कॉल्पत 
पवंतावरून येतात तो 

उदय़ीक [ सं० उदय ] क्रि० वि० उद्यां. 

उदयन [ खं०] पु० १ अगस्त, २ व्स- 
राजा, न० ९ उदय. २ शेवट. ३ फल, परिणाम 

उद्र [ सं० ] न० 2 पाट. २ मध्य 
भाग. 3 उद्रर ऐेंग. ४ गर्भाशय. &उदरामय पु० 
अतिसार. उद्रावतें पु० बेंबी . उद्रावेष्ट पु०जत 
उदरग्रौथे, उदरगुल्स पु० १ पाणथरा, २ पांटात 
होगारी गांठ. उद्रापेशाच, उदरभार ।व० 
खादाड. उदरपेकी स्थी० आंतडा. उद्रानचाह 
पु० चरिताथ उद्रपूर्ति स्थ्थी० पोटभर खाण 
खाऊन तृप्ति उदढरपाषण न० चारताथ, उदर 
भरण न० पोट भरण. उदरव्षातत सा ८ चारताथ 
किं० चरिताथांचें साधन. उद्रसूत्र न. व्यात 
( वर्घुळांचा ) 

उंदरी सा० वतस्सा[तावशष 


। स्त्री * 
टोकाचे केळ उंदराने कुर तुटल्यासारवे ज्या ववर्य- 
च्या रागामुळे हातात ता. राग. २ ज्या रागामुळे 
कडा गडन पडतात असा एक राग. > प्राप्यांच्य 
अंगावरील लोकर ज्या रागामुळे गटन पटले ता. 
ध्या रोगांना चाड, कातर, अंदांडा नांवे 
श्रादेत. 


उंदॉर, खे> उदर 


कातर, 


उदुर्क [ ल॑० ]) पु० 2 टावट, पारणाम. २ 
भावप्यक्राळ, ३ वाढ, उत्कपं. 
सं० ] पु० आध्या ताप. 
उंद्ऱ्या स््री0 अ० व० विशयाण्या नक्षत्र ८ 
र्‍या नक्षत्रांत पडल्ल्ला पाऊस ( ह्या पावसांत उंदीर , 
धुणी , विषार प्राणी, विषारी वनस्यात, ४० चा 
जोराने उत्पात्त होते ), (क्रि० उंदर्‍्या लागणे, पडणे 
कासळगड०). &उंदऱ्या मांजर्‍या स्त्रा> अ०व८ 
विद्लांग्या आणि अनुराधा हो दान नक्षत्र क 
ह्या दान नक्षत्रांत पडलेले पाऊन, ( उंद-यांत 
बिपार्री प्राणी आणि वनस्यात ह्यांची जोरात 
उत्पात्त होते, आणि मांजर्‍यांत त्यांचा नाठा होतो), 
उद्‌व [ खे० उदय ] पु० अंबावाडच नर्क देवो- 
पुढे [क भिक्षस निघाले म्हणज हा मंगळ ठाब्द 
उच्चारतात, ह्याचा अपभ्रंश उद, उदो, 
उधे, असाही वापरण्यांत येता; एकाद्याची उद उदे 
किं उधे उधे क्रि उघो उवा करण म्हणज त्याचा 
फाजील गॉरव करणें; त्याचें स्ताम माजविणे; त्याची 
मका वाजाबणें. 
उदवणें [ सं ० उदय, म० उदव | अ० क्रि 
आपण मोठा पराक्रम केला अर्से मानन फगणें (नंदेत 
प्रयाग होता ) 
उदावेणे [ म उद |) स० क्रि०2 उदाची वरी 
देऊन सुगंधित करणे ( उंची सणग, इ० ), 
उदात्त [ सं० उत्‌ ( वर ) ५ आदा (देणें) ] 
वि०८ उच्च, श्रेष्ठ, २ उदार. ३ प्रख्यात. ४ प्रय, 
५ चांगल, मोठें. पु० 2 स्वरांवदाप. २ दान. ३ 
ढाल, ४ नोवत. न० (साहित्य) एकाद्या वस्तूचे 
वैभव [के० ऐश्वर्य मनाहर राींताने वर्णिलेले असतां 
जा अड्कार होतो त्याला “ उदात्त ? म्हणतात 
०. गैजज्या वर्णनांत एकाद्या मोठ्या 
वया धमाल कि हात असल्यास तथंही 
छर्के|र हातो. उदाहरणें आणि 


उद्य 


4 ऱऱ्दृ व 4 


। गोष्ट, वर्णन. ३ दाखला, नमुना , दृष्टान्त 


०७ उदाहरण 


विद्षाप तपद्षांल आमच * रवारांचे निरूपण'* 
ह्या पुस्तकांत पट्टा 

उदान [| सै० उत ( बर ) अ» अनू ( 

) | पु८ २ धासोळवास, > वँठस्थ प्राण (पंच 
प्राणांपैका एक ।. ३ वेब . च्या वॅड- 
नांना जञारान चास टाकणे झाल्या- 
मुळे अस्वस्थप॥ यला ना ( क्रिर लागण ). 

उदानु . नंदभापषा  विठ नान, 

उदार | सं० | वि 2 दानशूर; सॉल हाताचा. 
२ श्रेष्ठ, ३ सोडा, ८ प्रामाणिक . ' कर्कष्ट, ६ वभतृत्व-” 
पूरण, ७ मथुर, ८ विपूल, ९ भव्य, ८० स्थूल 
उदार तोच श्रामंत, कृपण ताच 
तर्च करतो. किं० विष 
क्षांचा परामर्दा घेता ताच ववराण्वरा 1:86) ह्ायः 
जो पैसा ग्बचाबयाला कचरतो. त्याचे जवळ पैसा 
गून नसल्या सारण्याच. उदारलक्षण वि० “ 
ठसठशीत. अहऱ्याचा [क अँगल्टीचा. * 


पास 


८ भरणसमया 


१ फार नवण 


१४ अडत. 


दरिद्री जा संडळ हातान 


न्या नश व ठो टु उशीत 
चांगल्या नशीबाचा, उदारांग ॥व८ ठ्स्ट्टां 
चेहर्‍याचा आणि धाटयड, 1 
गग 


वर्त | सं» । पु० आतड्याचा 
( यांत आंतक््यांतील वाताची) अनुलोमगात १८ 
झाल्यामुळे त्याची ऊध्बंगांत होऊन पाट फुगते ) 
$४उदावर्त निबंःच पु८ मळमलावराव 

उदास [| सै० उत (बाजूला १--आस (बतण)) 
[वि८ » उदासीन. २? आमाड,. 2 खि ८ की 
वर्ती, २ ओंदासान्य, द उदार्सास्थात सच्या 
औदासीन्य. 

[सी [ सं८ ] पु० ८ निर्विकार 
संसारापासून अलिप्त माणूस. २ गोसाव्यांचा 
पंथ, ॥क० त्या पंथाचा गासावी 

उदासीन [ सं८ उत्‌ ( बाजूला यांच ी 
(बसलला; आसृरवबसण) | 1०८ तटस्थ , हवास 
ईत. २ ज्याच्या चित्ताला आनंद के? ३ 
वाटत नाहो असा: खिन्न 

उदाहरण. [ स० उत (वर ) त 
( हृस्न्चारण, नेण )] न० १ सांगण 


आणि 


[ ग्वा 


आसहरता 
बोलणें, २ 


प्रस्तावना . '५ दाखावणें. ६ कित्ता. ७ 
विद्याथ्यीला सोडवावयाला देतात 


उदाहृूत [सं० “ उदाहरण पहा ] वि० 
उदाहरणादाखल दिलेला, सांगितलेला , कि० पुढ 


वलला .२ इ 


उत्कपीचा काल. क 
उदित [ सं० वदूच्वोलणें ] ।वे? वॉललल, 
सांगितलेले. 


- 


उदी स्त्री” एक औषधी आणि सुगंधी चीक 


जो धूपाथे जाळतात; जो पिराजवळ जाळून त्याचा 
अंगारा प्रसाद म्हणून धेतात तो. वि० उदाच्या 
रंगाचा. र 
उदीची [ सं० उदच्‌] स्ी० उत्तर दशा. 
उदीचीन,उदीच्य[सं०उदचे ]वि ०उत्तरकडचा . 
उदीम [ सं० उद्यम ] पु० १ व्यापार, देवघेव, 
र आपलें शेत, वाग, मळा, ३० ताल पीक ग 
उदीम करतां सोळाबारा शेत करतां डोईवर 
भारा व्यापारांत को नुकसानही हात आणि शेत 


धं 


अनुकूल होणें. ३ सू्यादे खगोल 
क्षितजाच्या वर येणें. 

उदेल [ म० उद :-तेल] न० उदाचे तेल. 

उदेला [ ऊद॒ ] वि? १ जळत्या उदावर धुपवि- 
लेला किं० धुपवून सुगंधित केलेला. २ उगवलेला. 

उदो वर ' उदव ' पहा. 

उद्धत [ सं० उत्‌ ( वर ) --गत ( गेलेला: 
गम्‌-< जाणें )] वि० 2.वर गेलेला. २ ओकलेला. 

उद्द॒म [सं० उत्‌ ( वर) --गम्‌ (जाणें) ] 
६०१ वर येणें. २ उभें राहाणे. २ प्रादर्भाव, 
उत्पात्त. ४ ओकणें, वांति. ५ अंकुर. ६ उत्पात्त- 
स्थान, उगम. 

उद्गाता [सं० उद्गातृ ] पु ० सामवेद म्हणणारा 
कात्विज; त्याचे मदतनीस तीन असतात आणि 
त्या चववांस * उद्ातगण * म्हणतात. 

उद्गार [ खं० उत्‌ ( वाहेर )--गू ( गिळणे )] 


उगवणे म्ह० 


पु०१ व [हिर पडणें. २ स्राव, प्रवाह. २ प्रादुभांव. 


करतां कधीं आपल्या स्वताच्या डोक्यावर भारा 


बाहाण्याचा प्रसंग येतो. उदीम करणें व्यापारांत 
कर्सगत होणें; नुकसान होणें. उदीमपट्टी स्त्री० 
धान्याच्या व्यापाऱ्यांवर बसविलेली पट्टी . 


४ फुगणे, वाढणे. ५ मोठी लाट. ६ बोलणें. ७ 
ओकणें. ८ वाहेर टाकलेला पदार्थ. ९ ढेकर. 
१० लाळ. 
उद्डारणें [सं० * उद्गार * पासून ] स० क्रि 
वोलणें, उच्चारणे. [ ओक. 
उाद्विरण [ सं० उद्गार ) पहा ] न० ओकणे, 
उद्घोर्ण [ सं० * उद्गार * पहा ] वि० २ बाहेर 


, टाकलेले. २ ओकलल. 


उंदीर [सं० उंदुरु] पु" एक विळांत राहाणारा । 
काळा प्राणी, &उंदीर गेला मस्कतास, पण |, 
मोट्यानें गाणें. २ सामवेद म्हणणें. २ आर्यादृत्ताचा 


श्रीमंत झाला नाहीं हलकट कॅ० श्षुलछक माणूस 
मोठीं शहरें पाहून मोठा होत नाही; तो जन्मभर 
आहे त्याच स्ितींत राहणार, उंदरास मांजर 
साक्ष शत्रूची मदत घेणें घोक्‍्याचें असतें. ( आमचें 
“« मराठी भाषेचे वाकप्रचार, म्हणी, इ०, ? हं 


पहा ). उंदीरकानी स्त्री० एक वनस्पाते- । 


विशेष. उंदीरखाद स्त्री ० उंदरांना केलेली नासाडी. 
बहुंवर [ खं० ] पु उंबराचे आड किं तयाचे 
फळ; उंबर, $उदु बरमशक वि० उंबराच्या 
फळांतील कृमीप्रमाणे असख्य. 
उदेणें [ स॑० । उदय ? पासून ] अ० क्रि० 


१ उद॒य पावणे, उत्पन्न होणे. २ ( नशीब, दैव) ' 


उद्घोतक [ सं० उत्‌ ( वर ) --गै ( गाणें)] 
वि० मोर्यानें गाणारा . 
उद्ोति [ सं०  उद्गोतक * पहा ] स्त्नी० 


एक प्रकार. वव 
उद्भाटन [ सं० उत्‌ (वर) १ घट (घडावण) ] 
न० १ उघडणे. २ प्रसिद्ध करणें. २ उंच करणें. 
४ चर्चा करणें, चर्चा. क. 
उद॒घोष [ सं० उत्‌ ( वर )घुष्‌ (ओरडणे) ] 
पु० ९ घोकणें. २ वारंवार सांगणे. २ दवंडी, 


। ४ बातमी, वदंता. 


उद्दाम [ सं० उत्‌ ( नष्ट )--दामन्‌ (दोरा) ] 
वि० १ अनियंत्रित, २ जोरदार, ३ अतिशय. 
४ भयंकर. ५ मस्त, उममत्त, बेफाम. ६ गविष्ट. 
क्रि० वि० १ जोरानें. २ उनमत्तपणें. 


टु 


ट्‌ 


१ 


उन (स्पंष्टपण) रनर द्दा (सां गप! . 
2 येणजिल्ळ, पंकाल्नट, २2 
याजिलतठा वतन: कलला 
(बर) --दीाप ।प्रकाठाणे) 


चताविगे , पेटाविण, उनषाजत करणारा. 


वि 
[पन | सं? वर “* उद्रांपक ' पहा । न८ 
५ पेटाविणे, २ चेतावणी, ३ उत्तेजिरो, ४ दडन 
करणे, ज्ञाळगे. ५ उत्तेजन देणारे 
उदे [ खं० “ उदिष्ट पहा | पु० » दाय 
विणें, २ दब, ३ दृष्टान्त, दाग्वला. ८ नभूना 
देणे. ८ अट, करार. ८ हेतु, 5५ संकन्प, ८ 


प्रा, स्थान. 

उद्देशाणे [ सं० * उदिष्ट ) पहा ।! स० क्रि 
» सैकाल्पग, याजग, बगरण, २ वातल्हून ढाव्यावेण 
श्रनन्हाश्वणा . 

उद्देद्य़ [ सं० ' उदिष्ट 'पहा | न०८ हेतू. 
( ब्या८ ) ज्याचेबद्वल कि ज्याससंबंवान 
कोंडा विधान कल त 

उद्धट [ वि८ 
वडिलांची मयादा न राखगा[रा. 

उद्धटाह [म० उ६४ट, से उद्धत 
स्त्री 2 उ४टपणा 

उद्घधत [ खं० उतत ( वर )स-हन ( मारणे )] 

212 9» वर उदडावलल वि,» फकानल, २ आंतटाय 
जार्दार. ३ य. डं तीत, कठार. ५ गरविष्ट , 
नस्त, ६ उद्धट; उमॅट; दांडगा, ७ भ्ुव्ध, उत्तेजित. 

उद्धरण [ सै८ उत्‌ - दृ ( नेणें, उचल्णे ) ) 
2 वर उचलणे, २ उपट्टन कढण, ३ नाडा, 
ह हिस्सा घेणे, ५ वमन, वाहेर टाकणें. 5 सुटका 
करणें, शापाची निवृत्ति करणे, शापांतून सोड- 
विणे., ७ मोक्ष. ८ कजाची फड, ९ आश्वासन 
2० उव, १९ राख झाडन आस प्रज्वालित करणें 

उद्धरण [ स्म० उनूत-ह् 
स० क्रिट 2 वर उचलणे, २ 
वर * उद्धरण * 


धे 


न 


सख उद्धत ] मट, दांडगा. 


आड (प्रत्यय ) 


बळाळ्य. 


क 


( नण, उचल ) |] 
शापांदून सोडविणे, 
रवी चे इतर सवे अथर येथें घ्यावे 
द्याचे पितर उद्धरणें याला अ 
र डइवापा- 
वखून जिव्या दण के षु 


उद्धता, उद्धारक [ सं० ' उद्दरण ? पहा ] 


आहे असा 


उस्भावन 


रा: शापाठन मोटविणारा: संके- 


पृ८ वर उचलणार 
ह. 
ररन मत्त करणारा 


णय संव अथे यथ घ्याव, डावाच » वगळण्याचा 


नाग. २ वडील भावाचा ज्यास्त वाटा. ३ तुटी" 
पका राजाचा भाग, ८ उपकार, “५ कत्रे.  माल- 
भक्ता परत मिळ विग, ७ $च करण, ८ श्रैयाव- 
मरग. ९ ना्सरबं, *उद्ारगाति (-त ) खी” 
जन्ममरागांपाखून सुटका; माक 

उद्धलळन | खॅ० . न० २ रंसळण २९ भस्म) 
कगाला यर्थिणे, ३ पैसा ) उटावरग 

उद्धरत  सं० उग (वर ) "पृ ( धरणे) ] 
वि< 2 उचलले: बर काढलेल. २ पसरलेले, २ 


बाहेर टाकळेळे, ८ वगळळेळे, ५ दुसऱ्याच्या य्रेथा- 
तून कि भाषपगांउन घनलळट, 5 समाविष्ट प्राल््ल 
उद्यंध [खळ उत्‌ ( वर ) "वेध ( वांपण ) ) 
वि साडलल पु० टांगन ध० 
उद्टंंधन [सं० ' उद्य पहा ]नन्टा 
उंदवुद्ध [ल उत्‌ (बर ) 4 वध ( जाणण )) 
वि 2 पडविळेला २ टिाकलिला , 


वल त्ढ 
जाणता, ३ विकसित. कलां 


र नं घु णा 


० पढळेला. 
८ भाळवण ज्याला 
उद्गा'ब णु उद्गोधन न८ [ ग्सं८ 
पृहा ] » पढावण, हिर्कावणे, २ स्मरण ३र्मरटा 
करून देणें, आठवून देणे, ८ ताकीद दण. * क्ति 
विण, ६८ जागूत करणं, ७ जागूत हाण 
शिक [खं * उदय * पहा ] व८ “€ सु 
विगारं , आठवण करून देणारे, २ व्यक्त करणार 
३ सूचक चिन्ह कि लक्षण. ४ चेतविणारा 
५ जागूत करणारा, 
उद्धट | सं० | वि 


2 (की 


» उन्मत्त. २ वृ्धिगत 


झाळला, ३ भव्य, ४ धीट, पराक्रमी गी] 
उद्भव [ख० उत (वर) ।-भू (हाण कि 
प्रवाट होणें. (१९ 


पु० ८ उत्पात्त, जन्म, २ 

-पाखून उत्पन्न झाळला वि० जन्मलेला 
उद्भवणें [ सै० उद्भव ] 

हाण. २ प्रकट होणें; दिसू लागणे. _ 
उद्धाव [ सं० |] पु० 2 उत्प 
उऱ्राचन | सॅ० ] न० 

२ सांगण, ४ अनास्था, 


उन्क्ाविणे 


उद्भाविणें [ स॑० उद्गाव ]) स० क्रि १ 
उत्पन्न करणें. २ प्रकट करणे. 
देणें, 
उद्मिज्ज [ सं ० ] वि० जमोनात उगवणार 


उद्धिन्न [सं० उत्‌ ( वर ) * भिदू ( फाडण )] 
वि? 2 उत्यन्न केल्ले. २ माड आलेल. २ उगव- 
लेल: मोड आलेलं. ४ विकसित. ५ प्रादुभूत 

उद्ध् [| सं० उत्‌ (वर )--भू ( होणे 
असणें ) ] वि० १ उत्पन्न झालेले, २ दर्गांचर 
३ श्रेष्ठ, उच्च 

उद्भेद पु०, उद्भेदन न०( ल० 
भिद ( फोडणे ) ] अ० फ्रे० अंकुरणें, मोड 
येणे, २ प्रकट होणें, दिस लागणे. २ उत्पन्न होणें 
४ फोडणे. ५ फुलणे, ६ झरा, ७ फितुर 

उदभ्रम पु०, उद्‌॒भ्रमण न० [ स॑० उत्‌ 
( वर ) -- भ्रम्‌ ( फिरणें) ] ९ फिरविणे, परजण 


उत्‌ ( वर )-- 


२ उद्देग 

उदभ्रांत [ सं०  उदभ्नम ' पहा ] चि० * 
गोंधळलेला. २ भयभीत. २ फिरविल्ला. ४ 
अस्वस्थ, 


)] 


उद्यत [ सं० उत (वर )--यम्‌ ( आवरण 


वि० १ उचललल उभारलेले. २ आंढलल. २ | 


आर॑मिलेले. ४ जवळ आलेल, ५ सज्ज, ६ तत्पर 
उद्योगी. ८ व्यम्न शिक्षित. १० तांत्र, 
कठोर. &उद्यतदंड वि० ज्यानें काठो उगारला 
आहे असा, काठी उगारून उभा असलला. उद्यत 
[ह वि० हात उगारून असलेला 
उद्यम [ सं० “ उद्यत * पहा ] पु० १ उचलण 
२ यत्न, उद्योग. २ तयारी. &उद्यमी वि० झट्टन 
काम करणारा; कामांत तत्सर 
उद्यां [ सं० उदय ] क्रि वि० उदयीक. 
उद्यान [ स॑० ] न० ९ वाग. २ फळबाग 
उद्यापन [ स॑० ] न? १ मताच्या समाप- 
मयी जो कर्मविशीष करावयाचा असतो तो. २ 


अश्वत्थ, सरोबर, ४० कांचा जो मंत्राने संस्कार 


करतात तो 
उद्यापित [ सँ० ] वि० उद्यापनविधि ज्याचा 


करण्यांत आला आहे. असा ( अतविशेष 
अश्वत्थ, ३८ ). 


३ प्रत्ययास आणून , 


_ उद्युक्त ( सं० उत्‌ ( वर )5युज (जोडणे) ] 
वि ? उद्यागा, २ व्यापत. ३ सज्ज, पुढें 
| सरसावलेला. 
| उद्योग [ सं० उत्‌ ( वर )--युज्‌ (जोड्णें) ] 
पु० र प्रयत्न. २ काम, कर्तव्य, २ धंदा, रोजगार, 
, चाकरा , ३०. 
। उद्योगी [ सॅ० ' उद्योग * 
आपल्या कर्तव्यांत [० कामांत 
न वसणारा 
उद्विक्त [ सं० उत्‌ ( वर ) -- रिच ( रिकामे 
करणें ) ] वि० 2 स्पष्ट. २ गविष्ट, २ विपुल 
उद्लेक [ सं० ' उट्रिक्त ' पहा ] पु० १ आति- 
रक. ₹ वन्त, २ उन्नात, ४ आरंभ, ५ रफाट, 
६ आकरिमक प्रेरणा. ७ प्रादुभांव, 
। उद्ठत [ सं० उत्‌ (वर )--वृत (असणें) ] 
। पु० १ आधिक्य, आतरेक. २ वाकी. २ उटी 
। लावणें. ४ प्रल्य. ४ वर जाणें 
उद्ठर्तन [ सं० ' उद्दर्त ' पहा ] न० १ वर 
1०, उडण, २ चण करण, २३ उ्य्णें ह य्णें 
इ० लावून मळ काढणें, ५ ओंपधी लेप, ६ उत्कर्ष 
उद्चस, उद्टस्त [ सं० उत्त ( नष्ट ) --वसात 
' ( रहाणारे लोक ) ) वि० निर्मनुष्य, माणसांनी 
। टाकून दिलेला ( प्रदेश ); ओसाड, उजाड, शून्य. 
| उद्दस्त[ सं० उत्‌ ( वर )-व्यस्त ( फेकून 
। दिलेला वि :- अस<-टाकणें) ] वि० घोटाळ्याचा; 
| अव्यवस्थित ( कारभार, ३० ) 
उद्घासन [ सं० उत्‌ (वर )--वस्‌ (राहाणें)] 
| न० ? ठार मारणें. २ विसजन ( देवतांचे ). २ 
अधिकारावरून दूर करणे. 
उद्डाह [ सं उत्‌ ( दूर )* वह्‌( नेणे )] पु० 
9 नेणे, उचलणे, २ विवाह 
उद्डाहित [ सं० ' उद्दाह * पहा ] वि० लन 


पासून ] वि० 
तत्पर; आळ शी 


झालेला 
उद्धठिझ [ सं० उतत (वर ) .-विज ( भौर्तानें 
पणें ) ] वि० १ न्न विपण्ण, २ भयभीत 
उद्धुत्त [स० उत्त ( वर )-दृत्‌ (असणे) ] 

वि०१ वर आलल. २ फेकलेल. ३ भरून वाहणारे 

५ क्षब्ध 


मयाद, ड ओकलेले नि दुवर्तर्‌ 


७ उनात, 


उद्ठग 


१» विज ( भातान 


उद्देग  स८ उत ( वर 
नः > भोत 


कापणे ) ] पु० > कापणे. २ उद्धय़ता 
% काळत, ५ उध्वेहस्त तपस्वा 

उघड, रचय स्त्रा 2 वाळवा 
किडा ळाकूड वरची नासाठी करणार 

उधचढ, उधघढा वि उना , ठोक. 

उघडणं स£ क्रि » फाटणे, २ 
पुडकावणे. ८ कामावरून काढून टाकणे, हाकलून 
देणे, :>उघडमाप नव्शंदाज्ञान ठराविलळले पारमाण. 

उधरणं अ क्रि८ 
मळमळणे; उ० मळा उवरते, 

उध्बरागाते | खै८ ऊध्वंगांत ) स्त्री 22 स्वगार् 
जाण, २ मोशन. &र'वरागाति ज्ञाणें स्वगांस जाग: 
मक्त हाण. 

उध्चवणी स्त्री थुराट. 

उधवणं अ० क्रि> उसळणे: 
कण. स० क्रि2 2 उचलणे: 
ठेवून दग, 

उबळ म्त्रा८ 
( परशाची, सामग्रीची , ४८) 
पसा, सामग्री, ३४० ची. नासार्ड; 
उ्बळ्या वि2 अव्यव स्थितपणे 
उध्वबळभवानी स्त्री> पदार्थाचा 
णारी न्त्रा. 

उधळण न८ , उ'बळणा स्त्रा८ 2 वूळ, माता, 
ड८ फेकणे, २ गुलाल, वक्ता , ४८ पदाथ ( ज़ जवळले 
जातात त ). 

उधळण मस८ क्रि० 2 घूळ, भस्म, 
माती, इ० ज़ च्णप्राय हल्के पदार्थ ते वर फेकणे. 
२ ठटेव्यादियदार्थ निष्काळजीपणाण किं० अव्यव- 
स्थित रीतीनें खर्चणे. अ० क्रि घोडा, बल, रेडा, 
इऱ्यादि जनावरांना किं० एकत आलेल्या लोकांना 
भीति कंगेर कारणांना वेगानं डतस्तत: धावत सुटणे, 

उधळ्या वि० सामानसुमान, पैसा, उ०अव्यव- 
स्थितपणे किं० निष्काळजीपणाने खर्च करणारा 

उध्याण, उधान न० 2 अमावास्या आणि 
पॉणिमा या दिवशीची भरती. २ तारुण्यावस्थेचा 


कि० कामावस्थेचा भर २ वैभवाचा किं० भर- 
भराटीचा काळ 


प्रकारचा 


( एक, 


उबग, > 


शआकाण, २ (भावकतक, 


0 6: 


वर येण, २ 
वर करणे. > वाजूस 
नासाडी; 
स्त्री 


व्य 


मॅताळिपणाचा खच: 
.८*उधबळपट्टा 
फाभ्नाल 
ग्वचे करणारा; 
उघळपट्टा कर- 


गळाल, 


उन्नासक 


क्रि> * तारुऱ्यांच्या 


कामावकफाराचा 


उध्याणण ,. उ'ःघनणं अ८ 
एन भरांत असग, > 
झानल्हा आहे 

उधानु | 

उधार 


श्राणन्ला - 


उद्रकी 
थलान अम, 
नद भाषेत । विद तान. 
सं» - वि८ ? पतावर [विकत 
किमत पढे देऊं अशा कराराने विकत 
आ्राणळेळा । [जन्नस ॥. > विनल्याजो उसनी आण- 
न्ह्लो ( रकम ।. पु० किमत पेटे देऊं अश्या करा" 
रावर [विकत घेतलेला जिन्नस, &उधाराचें पोते 
खवा हात रिते उथारांने माळ विकणे कि? 
विकत आणा १रिगांभा नुकसान करणार 
श्रसत, 
उघारा वि० तोड वर 
कता , कि निञल्लला. 
उधारी स्त्री: किनत शडे 
माल विक्रत धणारांकडट गाहिललीा रकम. 
उधावी स्त्री> उरी ( मारण). 
उपधा स्त्रा० नणय. 
उनाड वि नोकळा तुटलेला, 
>उनाडक्या स्त्री अ० व०, 
अ व उनाडपगाच्या खाड्या 
क बाहुला पु० ना | 4 ग क्ती क? 
नाडणे अ८ क्रि? अनुपपुर्क काल नापकेळ 
भटकत राहाणे, 
० ऊन ऊन | विक ही 
या [ म० ऊन ऊन ) वि (कणे) ] 
कत [ सं० उत्‌ ( वर) 3 नस. ५... . 
वि० 2 र प्रापण 
उत्कट, भव्य. & उन्चनतानत ॥व८ 
उन्चनतनाभे वि ल. उन्नतशिरा 14० क 
उन्नाति [ सै० ' उन्नत १५ ] स्था”? 
२ उत्कर्प, सर्मा&, ३ सेप्ठत्व. ४ वर करर 
उद्धटपणा 
उन्नय, उन्नाय [सं० उत (वर) नी नी 
पु० 2 वर नेणें, २ उंची. ३ सादृव्य. ४ 
उन्नयन [ सं० उत ( वर )न ता प पोहरा. 
न० ८ वर नगे. २ उंची. २ 
५ सरळ करण. ६ अनुमान 
उन्नस [ सं० ] वि० उच नाकाचा 
उन्नायक ( सं” ] वि० अनुमानता क? 


अशा 1. 


24 (4 


असलेला , पड” 


काल्नं 


ऊे अशा रतीने 


अटक 
अर्शद सडा पिर 


उनाडचाळे पु” 
कि० क्रैत्य 


उचळलळल, २ 


र्ट! ज 


उन्नता 


२०९ 


उन्हाळी 


यु० यज्ञांतील क्रत्विज विशेष . 
उन्मज्जक [ सं० उत्‌ ( वर )--मज्ज ( पाण्यांत 


चुडणें ) ] पु० गळ्या इतक्या पाण्यांत तप करणारा, । 
उन्मज्जन [ सं० ' उन्मज्जक ' पहा ] न० १ | 


पाण्यांतून डोकें वर काढणें, २ पाण्यांतून बाहेर 
येणें. २ उडत असलेल्या माणसाचें गटांगळ्या खाणें. 


उन्मत्त [ स॑० उत्‌ ( फार )--मद ( हपणें, । 


झिंगणें ) ] वि० १ झिंगलेला. २ गविष्ट. २ मस्त. 
&उन्मत्त वायु पु० एक वातरोग ( ज्याचे 


योगानें मनुष्य उन्मत्त होऊन नाना प्रकारच्या चेष्टा 


करतो. उन्मत्त रसायन न० एक रसायन विशप. 
उन्मना, उन्मनस्क्र [ सं० उत्‌ (वर )-- 


मनस्‌ (मन ) ] वि० ९ कषुव्ध, अस्वस्थ. २ फ्िन्न. 


३ उत्सुक. ४ मानी. 


उन्मनी [ सं० ] स्ी० इंधरस्वरूपो मिळून 


जाणें; जाग्रृति, स्वप्न, सुपात, तुरीया, आणि 
उन्मनी ह्या मनाच्या पांच अवस्था. 

उन्मळणें [ सं० उन्मूलन ] स? क्रि? झाड 
इ० उपटून काढणें. भावक्क्ठुक क्रि? मळमळणे, 
कळमळणें; उ० मला मधापासून उन्मळत आहे. 


उन्माद [सं० उन्मत्त पहा] पु० १ वेडेपणा. २ । 
उत्कट मनोविकार. २ डोकें फिरणें. ४ उमलणें. ५ । 


पिशाचभेद. &उन्माद वायु पु० एक वातरोग,- 
ज्यांत म' 
करतो. 

उन्मान [ सं० उत्‌ ( वर )न॑मा (मोजणे) ] 
न० ९ तोलणें. २ मोजणें. २ वजनी माप. ४ किंमत. 

उन्मार्ग [ सं० उत्‌ ( चुर्काचा )--मार्ग 
( रस्ता ) ] पु० चुकीचा रस्ता. 

उन्मिळणें [ सै० उन्मीलन ] अ० क्रि विकास 
पावणें; उमलणें. 

उन्मीलन [सं० उत्‌ (उल्ट)--मील (मिटणें)] 
न० १ उघडणें. २ डोळे उघडणें. ३ विकसणे, 
उमलणें. ४ व्यक्त करणें, ५ उठाव देण, 

उन्मीलित [ सं० * उन्मीलत पहा ] वि 
१ उघडलेला. २ उघडा केलेला. ३ दृश्य झालेला. 
% विकसलेला. 

उन्मुख [ सं० उत्‌ (वर )-'सुख (तोंड ) ] 

१४ 


तुष्य उत्त होऊन नाना प्रकारच्या चेष्टा 
। & न नक 
। ह्या अथांनें “' उन्हाळे ?? असा अ० वचनी बहुधा 


| 
| 


उन्नेता [ सं० उत्‌ ( वर )स-नो ( नेणें ) ] । वि० 2 वर केळे आहे तोंड ज्याचें किं० ज्याणें 


२ सामोरा. ३ सज्ज, ४ उत्सुक. 

उन्मूलन [सं० उत्‌ (वर) --मूल (मूळ धरणें) ] 
न० मुळासकट उपटून काढणें कि० टाकणें. 

उन्मेखून क्रि> चि० मुदाम, जाणून वुझून. 

उन्मेष [ सं० उत्‌ ( वर ) :- मिष्‌ (शिंपडणे) ] 
पु० १ उघडणें. २ उमलणें. ३ विकास. ४ तेज 
चमक . ५ प्रादुर्भाव. ६ जागृत होणें. ७ विस्तार. 

उन्मेषण [ सं० ' उन्मेष * पहा ] न० 
* उन्मेष पहा. 

 उन्हवणी [ म० उन्ह ( कढत ) “पाणी ] 

स्त्री० उन्हांत तापावलेले पाणी. 

उन्हाटणे [ म० ऊन्ह ] अ० क्रि? उन्हांत 
तापलेळें असून न पिकणें ( फळ आंब्रा, इ० ). 

उन्हाळणें [ म० ऊन्ह ] अ० क्रि २ 
सूर्यांच्या उन्हामुळे कें० हवेंतील गरर्मानें नासणें. 
२ वरील कारणामुळें तुळ्या, फळे, इ० भेगाळणें. 
२३ लघर्वांच्या वेळीं तिडाक उत्पन्न होण्याच्या 
विकारानें पीडित होणें. 

उन्हाळा [ सं० उष्ण--काळ ] पु० उष्णकाळ; 
ज्या क्रतूंत फारसा पाऊस पडत नाहीं तो; पाव- 
साळा आणि हिंवाळा ह्यांहून भिन्न जो चार 
महिन्यांच्या अवधीचा काळ तो. २ अ्प्ा, 
उकाढा. २ मूत्रद्धारीं आग होऊन वारंवार मूलविपत- 
ञञन करावें अशी भावना होते ज्या विकाराने तो, 


प्रयाग होतो; उ० दिलीहून मी आल्यापासून मला 
उन्हाळे लागले. ४ निरात्रितपणाची स्थाते; उ० 
त्या कुटुंबांतील पोराबाळांचा उन्हाळा झाला आहे. 
७५ शेते, बागा, मळे, ३० ची नासाडी, &डउन्हाळ 
पावसाळ क्रि० वि० उन्हाळ्यांत आणि पावसा- 
ळ्य़ांत म्ह० सर्व कतूंत; ३० ह्या विदिराला उन्हाळ 
पावसाळ सारखेंच पाणी असतें. 

उन्हाळी [ म० उन्हाळा ] स्त्री ९ हवेची 
उष्णता. २ उष्णतेचा विकार. २ लघवीच्या वेळो 
जळजळ होण्याचा आजार, ( क्रि० लागणें ). ४ 
एक वनस्पति विशेष. ५ उष्ण काळ, & उन्हाळी 
पावसाळी स्त्री” मुलांच्या खेळांतील एक पारि- 


भाषिक राब्द . 


उन्हाळ चि 
उन्हाळे [ सं० उष्ण--आल्य ( स्थान ) ,) न८ 
ऊन पाण्याचा झरा 
ड्प [स्स 2) ,्‌्॑या उपसर्गाच पुढील श्थ ह [तात 


सांनिच्य; र० उपाविद म्ह० सुमार वीस, ५ ४व' 
नाठा , प्रातिवंंध; उ० उपरत म्ह थांवळेला. ३ दान 
उ० उपदान स्ह० लाच. ४ आरंभ; ३० उपक्रम 
म्ह० सुरवात. “५ आदर, पूजा, ४०; उ० उप 
स्थान म्ह॒० पूज़ा. ६ गॉणत्व; उ० उपपूराण *ह० 
कमी महत्त्वाचे पुराण. घ्या ठावाय एतर अथ, 
सादृश्य, शोभा , स्वीकार, ब्यापर्णे, ४० 

उपकंठ [ खै० उप ( जवळ ) “-कंट (गळा, 
कांठ ) ] न० 2 जवळचा भाग. २ गांवाजव- 
ळचा प्रद्रेश. ३ घोड्याची एक प्रकारची चाल. 
क्रि वि० अगदा गळ्यापर्यंत; आज मी 
अगदीं उपकंठ वासुंदी खाली. शब्दयोगी अ 
ठच्या शेजारा किं० सान्निव्याला. 

डपकथा [ खे० उप ( गौण )--कथा (गोष्ट) | 
स्त्री > पोटकथा; लहानशी गोष्ट. 

उपक्रानिष्ठिका [ ख० उप ( जवळ )-कान- 
ष्ठिका ( करंगळी ) ] स्त्री” अनामिका; अगंट्या- 
कडून चवथे वोट. 

इपकन्गय्रा [ सं उप ( जवळ )अकन्या 
( मुलगी ) ] स्थी० मुलीची सोवतीण किं ० मैत्रीण 

उपकरण [ सं० उप--कृ ( करणें ) ] न० ९ 
मदत. २ उपयोग. ३ साथन, हत्यार. ४ परिवार 
५ सामस्री . 

डपकरणें न० अ० व० 
चामर, भावदागीर, इ० ). 

डपकरणें [ खं० उपकरण ] न० देवपूजेमध्ये 
लागणारी भांडीं ( घंटा, कचोळें, इ०). 

डपकता [सं० उप--कृ ( करणें )] पु०२ उप- 
कार करणारा. २ मदत करणारा. ३ पोरिंदा. 

उपकार [ सं० उप--कू ( करणें) ] पु०? 
मदत, साहाय्य. २ तयारी. ३ भोगवटा. ४ गडी 
उभारणें. ५ शोभविणें. उपकारी स्त्री राजवाडा . 
&एकाचयाला उपकारांनीं बांधणे त्याच्यावर उप- 
कार्‌ करून ठेवणें. एकाद्याचे उपकार मानणें 
रव लपत केलेले उपकार वोलळून दाखविणे 

: त्याचे आभार मानणें. 
उपकारक [ सं० “ उपकार ? पहा ] चि० १ 


ऱड्ठ 


राजचिन्ह, ( छत्र, 


उपचय 
उपयुक्त, हितावह, खुग वाडावगारा; उपथागा पड- 
णारा. २ अनुकूळ पारागाम घडवृन आणणार. 


पडा ] वि० उप- 


उपकारा [ सं० ' उपकार ' 
१ ज्याच्या मनाची 


कार कर'मारा. उथकार करण्याच 
प्रवृत्ति आढे असा, ' उपकारच, ' पा 
उपकार्य [ सं०्उप--ळे ( करणे ) ) वि० “ 


उपयोगी, २ उपकार करून ध्यावयाला यार्व; उप- 


काराला पात्र. 


उपकृत [ सं> उपसॅके ' करण ) ] 
ज्याच्यावर उपकार कागण्यांत त्रा” आहत मता हि 
चाल्णे) ] 


उपक्रम [ सं० उप (प्रारिभ) सकस, (ता. 
क योजना” 


पु० 2 आगमन. २ आरंभ, सुरवात. २ 
पूवक किं० संकल्सपूवँक प्रारंभ री. 
उपक्रमणिका [ ख॑० उपक्रम. ( चा 


जाणे )] स्त्री० प्रस्तावना. 
उपक्रमणे | सॅ० । उपकेल 
क्रि2 आरंभणें, सुरू करण. 
उपक्रीडा [ ख० उप-सक्रॉड 
खेळण्या ची जागा 
उपक्रोश [सं ० 
उपगम | खँ० उप ( 
पु८ १ जवळ जाणे. २ स्त्री पुरुपस याशा 
वास. ४ पारिचय . ५ मिळण, ला 
उपगाता [ सं० उपगातृ ) फु० 
म्हणणारा क्रत्बिज 
उपगुरू [ सं० उप ( जवळचा 
( शाक्षक )] पु० गरूचा 
उपगूढ [ सं० उप-न-्यः 
2 आच्छादित, गप्त, २ धरलल 
व्याप्त. '५ आलिंगिलला 
उपग्रह [ सं ० उप ( जवळचा; 


' पासून ) स? 
( खळणे )] स्त्रा० 


निंदा 
उप--क्रश. (ओरडणे) ]ए/ 


० गम जाणें 
मगे 1 * ९ 2्त ह्‌ 
फा 


गौण ) नी 


ल्पार्वणे ) 
१ ग्रासि लेल 


गौण ) 


। युट > ( ज्यो० 3 १ ग्रहांच दैवत मोळ्या ग्रा” 


( राहु, केतु, शेंडे नक्षत्र, ३० )- 

भोवतां फिरणारा लहान ग्रह 3] 
उपघात [ सं० उपनहन्‌ ( मारणे टी 

पु०१ तडाका. २ अपकार, पीडा २ दही. 

५ पाप. ६ रोग. ७ प्रांतक्रूळ गाष्ट .. 
उपचय [ सं० उपि ( का भ्‌विणं 

विणें )] पु० १ मिळविणे पु र 


२ वादे, वाढ. २ ढीग. ४ उना 


उपचार 


२१२ 


उपरा 


उपचार [ सं० उप--चर_( चालणें )] पु० 
सेवा. २ सत्कार. २ शिष्टाचार, योग्य वर्तन. ४ 
संवोथण्याचा प्रकार, ५ सत्कारसाधन. ६ बाह्य 
देखावा. ७ उपाय, इलाज , प्रातिकार. ८ प्रयोग. 
९ अवश्य सामुम्नी. १० धर्मावाधे. ११ गोण अर्थ; 
ल्क्ष्यार्थ. १२ ऐञय कल्पिणें. 2३ लाच, नजराणा, 
भेट, १४ विनोते. १५ पत्रभ, &पोडश॒ उपचार 
पु० अ० व० पूजेमध्ये मूतींच्या तंवंधानें कराव- 
याचे सोळा संस्कार ते हे. १ आवाहन, २ आसन. २ 
पाथ. ४ अर्ध्य. ५ आचमन. ६ खान. ७ वर. ८ 
यज्ञोपवीत. ९ गंथ. १० पुष्प. ११ धूप. १२ दीप. 
१३ सैवेथ. १४ दाक्षिणा. १५ प्रदारक्षंणा. १६ मंत- 
पुष्प. सप्तोपचार पु अ० व० वैद्यकांतील सात 
इलाज; १ पाचन, २ रेचन, २ छेदन, ४ शमन, ५ 
मोहन. ६ स्तंभन, आणे ७ वधन. क. 

उपचा(.रिक [ सं० उपचार ] वि० उपचाराच; 
ल्यौकेक. &उपचारिक नांव न० धरगुती के? 
नेहेमींच्या परिपाठांत योजावयाचें नांव ( उलट 
कागदोपत्री योजावयाचें नांव ). 

उपच्ित [सं०उप1- चि ( जञमावणें 3) ]वि० १ 
वृद्धिंगत. २ परिपक्क. ३ पुष्ट, ल्ट्ठ, चांगला पोस- 
लेला. ४ पूर्ण, व्याप्त, ५ चोपडलेलें. 

उवज [ म० उपजणें ] स्थी० 2 उत्पन्न , प्राप्ति. 
2 उत्पत्ति. &उपजनिपज स््री० उत्पात्त आगे वाढ. 

उपजणें अ०क्रि० उत्पन्न होणें; जन्मणें, उद्भवणें. 

उपजत [ म० उपजणें ] वि० जन्मतः प्राप्त 
झालेली, आलेली , इ०; स्वाभाविक; उ० उपजत वुद्धि 
इ०. क्रि वि० जन्मापासून, जन्मतः. &उपजत 
अंधळा वि० जन्मापासून अंधळा, उपजत खोड 
स्री? जन्मापासूनची खोड, व्यंग, कमीपणा, इ०. 
उपजत स्वभाव पु० जन्मापासूनचा स्वभाव. 

उपजाप [ सं० उप--जप्‌ ( हळूं म्हणणें) ] 
पु०१ विभक्त करणें. २ युप्तपणें सांगणें. ३ फितुरी . 
४ राजद्रोह. ५ चहाडी. 

उपजापक [ सं० * उपजाप ? पहा ] वि० १ 
दोन माणसांत फूट पाडणारा. २ चाहाड्या करणारा . 
३ फितूरी किं० राजद्रोह करणारा. 

इपजीवक, उपजीवी [ सं० ज्प ( जवळ ) 
_-जीव्‌ ( जिवत राहाणें ) ] वि० १ निर्वोह कर- 
णारा. २ सेवक, आश्रित. 


अ उपजीवन न०, उपजीविका स््री० [ सं० 
उपजीवक * पहा ] १ निर्वोह. २ निर्वाहाचें साधन. 

उपजाव्य [ सं० “ उपजीवक ? पहा ] वि०१ 
निवोहाच्या - उपयोगाचें. पु० आश्रयदाता. न० 
निर्वाहाचें किं० चरिताथीच साधन. 

उपट [ म० “उपटणें' ] स्त्ची० 
उरण्या इतकें परिमाण. ही, ७. रप कक 
हम्राद. २ तापते (० घेणें). ४ दोन हातांनी काठी 
इ०नौं मारलेला रट्टा [के० तडाखा (० घालणें). 
&डपट खाणें २ पुन्हां जोर करणें. २ पुन्हां उत्पन्न 
होणे. उपट घेणें, उपट जेवणे आकंठ नेवणें. 
उपट खूंटा पु० जागेवरून उपटावयाच्या जांत्याची 
घुटी [की०खिळा . उपट जातें न०हावें तेथें गरज पडेल 
त्याप्रमाणें घालतां येईल अले जांतें ( पक्के जमीनींत 
न बसारवलेलें ). उपटसुंभा (-बा) वि० १ आश्थिर , 
सचेचळ. २ हक्क नसतां अधिकाराच्या जागीं इत- 
रांना मागें सारून वसणारा. उपटसुरी, उपटसर 
स्त्री० एक वनस्पातेविशेष, उपटसूळ पु० लड- 
घुड्या, लबा आणि भांडखोर माणूस. उपटसूळ 
खांद्यावर घेणें खालीं “ उपटणें * मध्यें पहा. 

उपटणे [ सं० उत्पाटन ] स० क्रि० २ जोरानें 
बाहेर काढणें. २ झाड, खांब , गवत , धान्याचें ताट , 
इ० जापरिनींतून जोरानें बाहेर काढणें. ३२ दुत- 
र्‍याचें पैसे [० एकादी जिन्नस फसवोगिर्रानें किं० 
त्याच्या इच्छेविरुद्ध ।की० त्याची नजर चुकवून 
र्मळार्वणें किं० लाटणें. &उपटून जेवणों किं० 
खाणें आकंठ जेवणें किं० खाणें. उपटून सूळ 
खांद्यावर घेणें नसतें लचांड आपल्यामागे 
लावून घेणें. 

उषटणें [ सं० उत्पाटन ] अ० क्रि० १९ बाहेर 
पडणें. २ निसटणें, निखळणें. २ उघड होणें, उघड- 
कौस येणें, जाहीर होणें. ४ उद्भवणें, उत्पन्न होणें, 
पुन्हां उत्पन्न होणें ( रोग, वाईट सवय, ३० ). ५ 
रागानें हल्ला करणें; उ० तुझी दात लवंडली दुस- 
ऱयानें आणे माझ्यावर तूं उगीच उपटतोस ! 

उपटा, उपाटा, पु० उपटा उपटी स्त्री० युक्तीने ढु 
अवर्राने [किं फतवेगिर्रानें दुसऱ्याची वस्तु लाटणें 
रक मिळविणें. &एकाद्याला उपटा देणें फतवे- 
गिर्रानें त्याची एकादी वस्तु लारणें [कें ० मिळविणे, 


उपटीव 


उपटींव [ म० उपटणे ] वि उपट्रन काढलेलं 
( कापून काढलळे* ' याच्या उल्ट; केश , आढे, 
गवते, धान्याचा ताटे, इळ्चें विठोषण ). 

उपद्या [ म ० उपटणे ] पु० दुसर्‍याच्या वस्तु 
वाटणारा; ग्विसेकापू, भामटा. 

उपडरणे स० क्रि उपट्न काढणे, अ० क्रि2 
बाहर पडणें; निस्वळणें; निसटणे, 

उपडा वि० तोंड खालो केळेला किं० झाल्मला; 
पाळल्या ठेवलला . &उपडा तांढ्य़ा पु० वालो तोड 
करून ठेवलेला तांब्या ( स्तरियां विटासपर्णा तांब्या 
अल्वा ठंवितात ), उपडी मांडी स्त्री पाळ्या 
घातलळेळी मांडी ( लिहिण्याच्या सॉयांसाठा ). 

उपणणा स्त्री ० सुपार्ने धान्यादिकांस वारा धाळून 
त्यांतील भुसकर उडवून देणें. 

उपणणं स० क्रि » उडंचावख्यल धान्य खाला 
सोडून खप वगैरना वारा घाळून कि० वाहत्या 
वाऱ्यांत वरून त्यांतील भुसकट उडवुन देण; ( पाव- 
डरणे, उभळणें, झडपरणे, फटकर्णे, घोळसर्णे, ४० 
क्रियांहून ही क्रिया वेगळा आहे ). २ भुसकटा- 
प्रमाणे एकाद्याला वागावरणे; तुच्छ ल्यरवर्णे, 

उपणवटी, उपणवाटी, उपणपटी स्त्री? 
तुराट्या, निगर्डाचे फॉक, इत्यादिकांची केलेली 
उथळसर पाटी ( जिच्यांतून उपणाबयाचा पदाथ 
खाली आंततात ). _ 

उपणा पु० दात, पाय , वगैरे अबयवांस वायूची 
विक्वाने झाली असतां तिच्या निवारणार्थ निरगुर्डा , 
शेवगा, ३० चा पाला किं० नारळाचा कीस वांघ- 
तात तो; त्या पाल्याला कि० किसाला ' पॅड? असेदी 
म्हणतात. 

डपणी स्त्री2 पेरणी. 

उपणें, उंपरणे स ० क्रि० धान्य इ० पेरणे. 

उपणें न० वाऱ्याने स्वच्छ केलेलें वान्य इ०; 
( “ उपणणें पहा ). 

उपताप [ सं० उप ( फार )--तप ( तापर्णे, 
तापावि्णे )] पु० २ उष्णता. २ छेडा. ३ रोग. ४ 
संकट. ५ त्वरा . 

उपतिष्ठणें [ सं० उप (जवळ) --स्या (राद्वार्णे, 
असणें ) ] अ० क्रि० १ मनांत विवरणे, २ आयत्या 
बेळ आठवणें. ३ विद्यमान असणें: पुढें उभें राहार्णे. 
- भोकतृत्व म्हणून पुढे येणें > 

उपातोष्ठित [ “उपतिष्ठणें 

ष्ठर्णे) पासून ] वि० मर्नांत 


शर ष्‌ च 
१ 
“९ 


:। तो. ३ सलामललत सांगणारा . 


[ बिंबलेलें. । 


उपद्रपटा 


उपदेश | सं० उप "दा ( चावणे ) ]) पु” १ 
तोढडो लावणें, > चावणे. 3 गरभीचा रोग; फिरंग 
रोग. उपदेशी वि० गरा भरला. 

उपादेश्या [ सै० उप (गोण) : दिशा स्थ्ी० ? 
मुरुव्य दिशांब्यातिरिक्त ज्या दिशा या प्रत्येक. २ 
गो'ग दिशा; पूर्व, पाश्चिम, दाश्षण, आणि उत्तर, 
ह्याठिवाय ज्या दिशा त्या प्रर्‍्येक, ३ अर्थ २ मधील 
चार आगी र्‍यांच्या संथल्या चार ( आशझ्रेय , नैफ्रर्‍य, 
वायव्य, आणि इशान्य ) ह्या एकंदर आठ द्शिं- 
व्यतिरिक्त ज्या दिशा र्‍या प्रस्थेक, ८ त्या आठात 
बरयी आणि ब्वाळचा अदा दोन [भिन एकंदर 
दडा ढिझांहेन वेगळी जी दहा ती. 

उपदिष्ट [सं० उप । दिठा ऱाग्याविगे )] वि० 
2 दास्यावळेळे, २ डिकाविळेळे, 3 ज्याला काहा 
ठिकविलं आहे असा. क 

उपदेव पु ० ,उपदेवता स्त्री गोण देवता (1! 
किन्नर , बिधयाथर , अप्सरा , ४० ज्या मुख्य देवांहून 
अन्य जाति स्वर्गी राहतातत्या ). 

उपदेश | खसं० उप दिण (दढ ग्वविणें )] छु? 
१ शिकविणे; पढविषणे. २ निर्देडा. ३ सहा. ४ कि 
ठिकांवण . ५ सवव, ६ ( व्या० ) आद्यीच्चारण 

उपदेकषाक _ सं० * उपदेश 'पहा । पु०८ १ 
शाकाविता किं० पडांबता तो. > नेत्र झिका 


उपदोशिणे [खै० ' उपदेश पासून | स८ रि 
१ ठिकविणें, २ मंत्र इ» दाकाविणे . 2 मगे 
क्रम शिकविणे [्क० दाखवून देगें कि० ठसा. ' ] 
उपद्रव [ सं० उप -द्रु ( जाणें, वितळणें ) 
पु०२ संकट. २ पीडा; छळ; लास; 
नाश, विध्वंस, ४ सार्वजानेक संकट. 
६ रोगांत नवीन रोग.७ सप्तावयव सामाचा हावा 
भाग. ८ भूतपिशाचादिकांची बाधा. कां 
उपद्ववी, उपद्रवीक [सं० ' उपद्रव ' पा 
वि० २ त्रास देणारा , खोड्या करणारा , विव गेला 
णारा, छाळेक. २ भूतपिज्ञाचादॉनी गि 
( रोग, आजार, पीडा , इ० ). ३ प्रकृतीस 7 
कारक ( खाद्य, पेय, इ० ). दाणे) ] 
उपद्रष्टा [ सं० उप (जवळ) * ढेर -१भ 
पु० ९ ताली. २ देखरेख करणारा . २ झोपेत 
पाहणारा . ४ यज्षादि कर्मात देखरेण्व करणार! - 


कटकट. ठर 
५ दंगा | ब्‌ंड र 


उपद्र्‌त 
> 


उपद्रृत [ सं० “उपद्रवः पहा ] वि० २ ज्याला 
उपद्रव झाला आहे असा. २ ( ज्यो० ) अहण 
लागलेला. 

उपद्टीप [ सं० उप ( गाण )-ंद्वीप ( खंड ) ] 
पु०, न० सप्तदरीपांव्यातिरिक्त जॉ डीपे ता प्रत्येक . 
_ उपदव्याप [ सं० उप उद--व्याप ] पु० १ 
मोठा खटाटोप. २ त्रास, उपकव, सतावणूक. २ 
रिकाम्या खटपटी. ४ थाटमाट करणें किं० दाखविणें. 

उपदुव्य्रापी [ म० * उपद्दथाप ? पहा ] वि० 
१ प्रासदायक, छळिक ( पोर ). २ भलभल्त्या 
खटपटी करणारा. 

उपधघातु [सं० उप ( 
पितळ ३० खनिज धातु, २ दूध ३० 

उपधघान [ सं> उप ( वर १-शया 
न० १ वरा के 
समागम अंतःकरणांत विनयाचें उपधान करतों. २ 
उद्यी. २ विदप, अतिशय. ४ तंतुवाद्याची छुर्टी . 
पु धर्मझृत्य . 

उपधघान्य [ सं० उप ( 
तांदूळ वगैरे जो मुख्य धान्यें त्यांहून कमी दर्जाची 
जीं धान्यें ता प्रत्येक . हीं घान्यें आणे उपधान्यें मागें 
८ अठरा ? शब्दांत पहा. 

उपघायक ! सॅ० उप (आंत, वर १-धा 
( ठेवणें )] वि० देणारा , अर्पिंगारा; ठेवणारा , 
सांगणारा, ठसविणारा, ३०; ३० गुणोपधायक , 


फलोपधायक, ३०. 


गण )--घातु ] पु०२ 
शरीरस्थ धातु. 
(ठेवणें ) ] 


उपनाम, उपनांव [ सं० उप--नाम, नांव _ 


। न० आडनांव. 


जवळ ठेवणें; आर्पिणे; उ० साधुस- । 


गौण )--धान्य ] न० 


उपानाधि [ सं० उप--ने--धा (ठेवणें ) ] 
पु०१ ठेव. २ मोहोर केलेली ठेव. ३ कपट. 

उपानेषद , उपानिषद्ा [ सं? उप (जवळ) 
--ने ( वर )--सद्‌ ( वसणें )] स्त्री १ वेषान्त- 
विषयक ग्रंथ. २ वेदरहस्य. २ रहस्य, तत्त्व- 
४ त्रह्मशान. 

उपनीत [ सं० उप ( जवळ )--नी ( नेणें; 
नीत ्न्नेलेला ) ] वि० २ उत्पन्न झालेलें. २ मुंज 
झालेला. [ चाळिशी. 

उपनेक्र [ सं० उप “नेत्र (डोळा)] न० चष्मा; 
१ उपन्यस्त [ सं० उप :-नि--अस्‌( फेकगें ) ] 
वि० १ दिलेले. २ केलेलें. ३ पुढे आणलेले, दाख- 
विलेल. ४ शेजारो ठेविलेले. 

उपन्यास [ सं० ' उपन्यस्त ' पहा ] पु० १ 
शेजारां ठेवणें. २ दुसऱ्याजवळ ठेविलेली ठेव. २ 
ओलीस देणें. ४ सूचना, उललेख. ५ भाषणारंभ. ६ 
प्रस्तावना .७ मांडणी; शैली. ८ नियम. ९ आराधना . 

उपपाति [सं० उप (गोण )--पाते] पु० जार. 

उपपत्ति [ स॑ं० उप (जवळ)--पदू (चालणें) ] 
स्त्री ०१ उत्पात्ते; घडणें. २ मिळणे; प्राप्त होणें. ३ 


व 


सिद्धीस नेणें. ४ मदत. ५ कारण; प्रमाण, ६ यु्ति- 


: वाद. ७सिद़ करणें. सिद्धान्त . ९ संबंध . १०शेवट. 


उपध्मानीय [ सं० ] वि० टाळ्यापासून । 


उच्चारलेला ( वर्ण ). 

उपध्वानि [ सं० उप ( गौण )--ध्वनि ( आ- 
वाज )] पु० प्रतिध्वाने. 

उपनगर [ सं? उप ( गोण) ।- नगर (शहर) ] 
न० मोठ्या शहराला लागून असलेली वसाते किं० 
शेजारची खेडा प्रत्येक. 

उपनय [ सै० उप ना (नेणे) ] पु० ९ 
गरोति. २ वॉपरणेंः २.९ न्या» ) सामार्‍्य नियम 
धोशिष्ट उदाइरणास लावण. 

उपनयन [ सं? उप (_ जवळ )--नी (नेणें)] 
न० ब्राह्मण , क्षत्रिय, आण वैद्य यांचे पुत्रांस 


वेदाधिकारार्थ अथम ॥दि वर्षी करावयाचा एक संस्कार 


आहे तो ; सुज, 


उपपत्नी [सै० उ ( गौण )नपत्नी (बायको)] 
ख्री० वाळगलेली रांड; रखेली; राख; अंगवल्. 

उपपद [ सं० उप ( जवळ )-"पदू ( पाऊल, 
शब्द )] न०१ जवळचा शब्द. २ पदवी . €४उपपद्‌ 
तत्पुरुष समास पु० ज्या कर्तैवाचक धातुसावि- 


: ताचा वाक्यांत स्वतंत्रपणे उपयोग होत नाहीं असा 


येऊन समास झाला म्हणजे 


शब्द द्वितीय स्थानीं 
ग्रहस्थ 1) 


त्यास उपपद तत्पुरुष समात म्हणतात; उ० 
शेपश्ायी , ्रंथकार, ३०. 

उपपन्न [सं० उप ( जवळ ) :-पद्‌ ( चालणे ] 
वि० १ जवळ आलेलें. २ प्राप्त झालेलें. ३ युक्त, 
सहित , संपन्न. ४ योग्य. ५ राक्‍च , संभवनीय . ६ 


, सिद्ध केलेला. ७ तत्य. ८ खाऊन पिऊन सुखी . 


उपपातक [ सं० उप ( गौण ) -. पातक 
(पाप) ] न० गौण पातक. गोवध , कन्याविक्रय , 


. इ्गोण पापें धमशात्रांत सांगितला आहेत तौ प्रत्येक , 


उपप.्र 


ज्राह्मणवय , दारू पिर्ण , खुवर्र चारणे, युरूच्या वाय- 
कोको व्यभिचार; किं० दों पातर्के करणारा सह- 
वास अशो पांच मडा पातके; श्मांव्यांतिरिक्त ज्ॉ 
पातर्के तों उपपातर्के . 

डपपात्र ( खै० उप ( गोण, ल्ढान ) सऱपाप्र 
( भांडे )] न० लान भांडे ( पाणी विण्याच ) 

छपपादक ([स० उप ( गण )सरसद (चालण), 
वि 2 घडावेणार. २ सयुक्तिक. 

उपपादणें [_ खं० उपसापद ]) स० क्रिट विव- 
रण करून सांगणे; स्पष्ट करून सांगणें. 

उपपादन [ ख० उपस्पद ( चार्ट ) |) न० 
2 देगे. २ सिद्धीस नर्णे, 2 मिळविणे . 
« विवरण; स्पष्ट करून सांगणे; ुलासा. 

उपपाद्य [ खै० उपसंपदू ( चालणं ) ) विठ 
सांगावयाचे; स्पष्ट करावयार्चे; सिद्ध करावयाचें 

उपपुराण [ सं० उप ( गॉण )--पुराण |) न० 
गौशपुराण. आदि, नरसिंह, वायू, डौववर्म, दुर्वास 
नारद, नंदिकेश्रर, औदानस, कपल, वरुण, सांब , 
कालिका, माहंखर, पद्म, देव, पराठार, मार्रांच, व 
सौर, दों अठरा उथपुराणे आहेत. यांतील कांडॉबददल 
लघुकाळका , ब्रहत्कालिक्रा, सनत्कुमार, मानव, 
विष्गुवमॉ'त्तर व कुमार अद्यी नांबे काणी देतात. 

उपप्राण [ सं० उप ( गौण )-प्राण ]) पु० 
पंच प्राणाहून इतर जे प्राण ते प्र्येक ( नाग 
कूर्म, क्रुकळ, धर्नजय , आगि देवदत्त ). 

उपणुच [ सं० उप--प्लु ( वार्हण, तरंगणे ) ] 
सयु० १ संकट. २ पीडा, त्रास, उपद्रव. ३ अड- 
थळा, वित. ४ भीति. ५ नाश. ६ प्रल्व. ७ 
दंगामस्ती . ८ क्षाभ ( इंद्रयादकांचा ). ९ नास्तक 
मत. १2० (ज्य्रा ०) मसरहण. उत्पात . 

उपभुक्त ( सं० उप -भूत्ञ ( भोगणे, जञेवगें ) ] 
वि० १ भोगलेले. २ खालेलें. ३ वापरलेले. ४ 
अनुभवलेले. 

उपभोक्ता [ स॑० ' उपभुक्त? पहा ] पु० 
१ उपभोग घेणारा. २ भोगवटा घेणारा. ३ अनु- 
भविणारा 
उपभोग [ सं० “ उपभुक्त? पडा ] पु० ८ 
भागण. २ खाणें .३ वापरणे .४ रतिसभाग. ५ सुख 
त वम यची न मतात मात हूण 

२ खाणें. ३ वापरणें. ४ अनु- 


४ तिद्ध कराण. 


_ हा अलंकार आहे. 


। 


भावगे, ५ रतिसंभाग घेणे, ६ आस्वाद, 
उपभोग्य [ सं० ' उपभुक्त ' पहा | वि० ? 
ह्याच, २ भोगावयारचे. ३ अनुभवावयाचे. 
उपमर्द [ सं० उपसंन्मृद ( चिगटणे ) ] पु० 
6 घर्षण, २ नादा. ३ अपमान. ४ भुसळणे रि 
चाळबवटणे , कसकरणे. ६ दाटगप' ॥ालेड्ल्य 
उपमा [ सं उप ( जवळ )-नॅ-्मा ( मापण ) ] 
स्थ्रा2 » सादथ्य > दष्टान्त ३ तलना. 
८४ साहित्य ) नेत्डां दोन भजन भित्न वर नृंम्थ्यँ 
कांडों श्राल्डाद जना सादटठय वाणीळठ असत [र्क० 
कांहा सादूट्य शल्दादननक रीतीनं वारलल असत 
नेव्ढां ' उपमा? हा अलंकार होता. पुढे * *उपमान?' 
हा झाब्द पदा, विशापं तपशील आणि उदाहरण 
आमचे “' अथालंकारांचे निरूपण "' ध्या पुस्त- 
कांत पहा । 
उपमाता [ खॅ० उप ( गांग) “माता ( आई) ] 
स्थ १ मुलाला जन्म देगारी माता मुलाला स्तन 
पान देऊं ठाकत नसल्यास दुसरी बाई त्या मलाला 
स्तनपान देण्यासाठी ठाोंवलली असने ती 
उपमान [ खै० उप ( जवळ) नमा (म 
न० 2 ( खाहित्य़ ) उपमेय, उपमान सामा का 
धर्म आणि साम्यवाचक डाब्द, हौ. उपसचा स 
अंगें असतात. ज्या वस्तूचे वर्गन करावया चें अस 
तिला. भ्यवाब? म्हागतरात. झा गेंगियाचे हात 
वस्ती वार्णिळेळें असतें तिळा “ उपमान न 
तात; ज्या युणावरून उपमेय आणि उपमान क 
दोन वस्तूंमध्ये साम्य असतें च्या युणाला म! 


जणें) ] 


धर्म ? म्हणतात, आणि ह साम्य दाखविणारा 
म्हणतात 

टाब्द र व्द त्य क्ल ३ | 7 “५ वा गाव्द 23 

ठाव्द त्याला गाम्सवाचर गत उपमा 


€ राम मेवाप्रमाणें काळा आहे? ह्या वार्त 
राम हे उपमेय आहे, म 


क आहें 
उपमान आहे, काळा हा सामान्य व न 
आणि प्रमाणें हा साम्परवाचक दाव्द व. 
तुलना. २ दृष्टान्. ४ साद्ृश्यमुलक जोगे 


६७उपमानरगम्य्र वि सादृच्यावरून १ ठेले 
उपमानासिद्ध वि० सादृश्यावरून 7४ 
र्के० ठरलळ, र. 
उपासेत [सं० उपमान ? पहा] व? 
उपमा देण्यांत आली आहे असा ( पदार्थ वक १ 
उपामाति [ सं? “ उपमान ? पहा ] 


ज्याळी 


च्य 
उपमय 


>>> 


उपभा., २ सादृश्यावरून प्राप्त झालेले शान. ३ 
उपमान म्हणून जें प्रमाण त्याचेवरून मिळालेले 
शान. ४ सादृइ्य , सारखेपणा. 

उपमेय [ सं? : उपमान ? पदा ] न० ज्याचें 
साम्य किंवा साइश्य वर्गावयाचें आहे तो पदार्थ; 
मार्गे * उमभान ' पहा. 

उपयुक्त (सं० उप ( जवड )--युज्‌ (जोडणें)] 
वि» २ उपयोगाला येईल असें; उपयोगी. २ 
कामाला लांवेलेला. 

उपयोग [ स० ' उपयुक्त ' पहा ] पु० 
वापरणे. २ कामाला लावणें किं० योजणें. ३ 
कामाला येणें. ४ औषध देणें. ५ लायकी, योग्यता . 
६ अनुरूपता . ७ कांहीं विशिष्ट कामाला जल्री. 

उपर [ सं० उपरि ] क्रि वि० २ नंतर, 
पुढें, मागून. २ शिवाय. क्रॉ०् यो० अ शिवाय , 
खरीज,-हून. 

उपर [ सं ० उपरि ] 
बजन; ३० हा जेथें जातो 
वर वसवितो; उ० ज्या ला कामांत तुझा उपर 
माझ्यावर कां ? मी तुझा उपर चालूं देणार नाहो. 
&आपला उपर ठेवगें किं०राखणें एकाधयावर आपलें 
वजन अवाधित राखणे. उपरक्ताठी स्त्री अनवाणी 
चालत अत्ततां एकाद्या लहान काठीवर पाय पडला 
असतां तिचे अस्न तडकर्‌ उडून पायाचे तळास 
आघात करतें तेणेकरून विषारासारखें मोठें दुखणें 
होतें, तें झालें अततां “ उपरकाठी लागली ?' असें 
म्हणतात, आणि त्या काठीला ' उपरकाठी " म्हण- 
तात. उपरखणी गी० घराचा दुसरा मजला. 


र 


तेथें आपला उपर लोकां- 


स्य्रा० 
उवरछक्का पु० फाशांच्या खेळांतील एक पारिभा- 
[पेक शब्द. उपरछडी स्त्री? पोहोणारा मनुष्य उंचा- 
वरून अवसान धेऊन हवेंत कोल्हांटी धेऊन पाण्यांत 
पडतो त्या उडीला उपरछडी * म्हणतात. उपरट- 
_-) पका, उपरटप्पा पु० आपण कोणाचें बरें 
केलें असून तें त्याला न आवडून त्यानें आपली 
स्वाति न करतां निंदा केली तर त्या निंदेला € उपर- 
टपका * ३० म्हणतात. उपरदवडा एु० : उपर- 
टपका' पहा . उपरटप्पी, उपरटप्य़ाचा वि० रसर्हान 
आणि अर्थहीन असें भाषण. उपरदुवा, उपरपगडा 
पु० फाहांच्या खेळांतील 


उपरपव, उपरपंजा फाशा ल 
वारिभापिक शब्द, उपरप्याड! स्थो० एका प्याधान 


पु० वरचष्मा, छाप, । 


। 


| 


उपराळा 


कका काका. 11 कका 


राजाची गाते कुंठित करून दुसऱ्या प्याद्यानें शाह 
देगे. उपरबाहेरचा वारा पु.० इंशान्यदिशेचा वारा. 

उपरंडणे स० क्र० अ० ्र० लवंडणें, सांडणे, 
उलपण, [ याचें वलन. 

उपरणा पु०, उपरणें न० खांद्यावर भ्याव- 

उपराते [ सं० उप ( उलट ) 5 रम्‌ ( रमणें)] 
ख्ी० १ शेवट, २ मरण. ३ थांबणे, ्वश्राति. ४ 
औदासीन्य . ५ वैराग्य. ६ किळस, वीट. ७ पराड- 
मुखता. ८ पश्चात्ताप. 

उपरतं | वि० वरले, उल्ट, विपरीत. ज्ञा०!. 

उपरम [ सं० उप--(उलट) --रम्‌ ( रमणें )] 
पु० १ शेवट. २ मरण. २ थांबणे. ४ विश्रांति. 

उपरमणें [सं०  उपरम ? पासून ] अ०क्रि० 
१ बंद होणें. २ प्रफाित होणें. २ संतुष्ट होणे. ४ 
आराम पावणे. 

उपराग [ सं० उप--रंज्‌ ( रंगावणें ) ] पु० 
? रंग, लाली. २ पीडा, इजा, उपद्रव. २ (ज्यो०) 
ग्रहण. ४ राहु. ५ संगीतांतील प्रकारविशेष . 

उपराठणें स० क्रि० उल्टें करणें. अ० क्रि० 
उलटं हाण, 

उपराठा वि० उलटा झालेला किं० केलेला. 

उपरांडणें स० क्रि उल्टें करणें. अ० क्रि* 
उलटं हाण, 

उपरांत ,उपरांतिक क्रि०वि ०नंतर;पाठोमागून . 

उपराज [ सं० उप (गौण) राजन्‌ (राजा)'] 
पु० मांडालेक राजा. 

उपराळ वि० अधिक, फाजील. 

उपराळणें अ० क्रि० पात्रांत पाणी किं० 
इतर पदार्थ वाहेर वाहूं किं० सांडूं लागणें. 

उपराळा पु० १ वैलाच्या पाठीवर गोणी इ० 
जे ओझे लादलेले असतें, त्या ओझ्याचें 
बाजूंचे वजन सारखें व्हावें म्हणून कमी वजनाच्या 
वाजूस जै कांहीं-भरतीसाठा थोडेंें ओके धालतात 
तें. २ नेहमीच्या खर्चासाठी जे कांहीं सामानसुमान 
घेऊन ठेवावयाचे त्याहून अधिक जै अनपाश्षेत 
कारणासाठी घेऊन ठेवतात तें.रवारदानांत जितक्या 
वजनाचा माल असावयाचा त्याहून अधिक जो 
भरेल तो. ४ कुरापत; भांडणाला चेतविणारी 
गोष्ट. ५ वादांत किं० कुस्तींत मिळालेली सरशी. 
६ मदत, साहाय्य, ७ गिऱ्हाइकाला माल तोलून 


> 
उपार 


किं८ मापून दिल्यावर दुकानदार ज्यास्त 
थोडासा माल गिन्हाइकाळा देता ता. 


फॅट वाइटानें करून टाकणे: उट्टे कादर, ९ ब्वोटा 


८ बाध्टा ची 


आरॉप. १० दडपण, 

उर्पारे [ सं० , क्रि>2 व० 2 वर. वरती. २ 
माग़ने, २ टिवाय. समासांत छ्या टाब्दांचा अथ 
विठापणाप्रमार्णे होना. &-भुमि स्थी० > वरचा 
मजला ( धराचा ). २ डोंगराचा सपाट माथा. 
एतदुर्पारे क्रिे> वि> घ्यानतर, ह्याडवाय. 
नदुर्पार क्र० वि त्यानंतर, त्याडावाध. -भांग 
पु० वरचा क्रिंट पुढचा भाग. 

उपरी [ खै० ' उपार !' पाथन | पु० 2 प्रसंग- 
विठोपॉ एकाद्या ठिकाणीं राहाणारा; कायमचा राठढ- 
वासी नव्हे तो. २ जथे आपले धरदार किं2 डातवाटी 
नाहो अद्या ठिकाणा राहणारा. ३ च्या ठिकाणचा 
वतनदार नाहो असा तेथें राहणारा. ८ दुसर्‍याचे 
दात, मळा, इ० करून राहणारा (उलट थलकारा!) , 

उपरी [ खे उपॉर ] स्त्री> धराची मार्टी, 

उपरी [ सै० उपरे ] क्रि> अ० 2 वर; वरती. 
२ डावाय, आणग्वी. 

उपरोध [ खै० उयस-रुध ( अडावगे ) | पु८ 
2 अडथळा , विघ्. २ नाकेबंदी , ३ पीडा, उपद्रव, 
८ सैयमन, ( आरीराचें कि० मनाचे ). '५ बांधणे, 
धरणे. ६ शांका , कचर; उ० तुमचे पडेल तें काम 
मला सांगा; हा मोय्या दर्जाचा, ह्याला हे काम कसें 
सांगावें असा उपरोध मनांत बाळगू नका. ७ 
ब्य़ाजा1त; गप्त नंदा. 

उपरो'बधी, उपरोधिक, उपरोधाचा | सं० 
उपराध |] वि० टोमणे मारणार ( भापण ); कुचवे, 
(भापण); निंदागर्भ (भापणग); छय़ी; व्याजाक्तार्चि. 

उपल [सं०] पु० £ थोडा. २ रत्न, माग. ३ 
( तोफेचा किं० वंदुर्काचा ) गोळा किं० गोळी, 
2&उक्लप्रक्षेप पु० 2 दगडांचा वर्षाव किं० 
भडीमार. २ प्रतिपक्ष्याच्या मताचे खंडन केल्यावर 
प्रातिपक्ष्याला पूर्ण "चित करण्यासाठां आणखी लहान 
सहान सुद्दे काढून त्याच्यावर केळला भडीमार. 
वि. उपलळ्च [ खं० उप ( जवळ )--लभ॒ ( मिळ- 
वण ) ] वि० २ प्राप्त झालेळे, मिळालेले. २ पूवीं 
आपल्या जवळ नसून नवथर आपल्या हाती आलेलें 
र्क आपणाला सांपडलेले, 


ट्ट 


। 
1 
1 
|) 
1 


चो 


उपवर 


हँ 


स्त्रा० 2 
दट शानाचा 


उपलदरिधि [ सं० ' उपलब्य ' पहा 
प्राप्न, मिळणे, २ ज्ञान, ३ अनुभव. 
किं झाल्याचा होता. जळला 1१.० ठाऊक अस- 
५ शंद्रथगो चरता; 


वांचत रंगा ची. उपलाब्य टाड्य नाही; उ० श्रवण- 


खत्हा सांठा. ३० यक्षारिद्र्या- 
हयाचा बन "वना लॉ उपल्ब्यि हात नाही. 


उपल्लभ्य, उपल्टभ्य्रमान | २० * उपलब्ध 
२ प्रचारांत 


क व रति >** टिक. 
पढ्ा , व» » हला ठाऊय, असलल. 

व. शड आव ्ॉरसकॉक क २ स्वव्या का” 
अट. टु य? ती ३ ॥९॥॥४£४। “डल पाक | 


र्‍्याडी बंय्यापासून निळणार(नफा, काहा साय,४०)- 
उपल्लंमर्णे | सै> ' उपलंन 'पायन ) भ० 
क्रे८ प्राप्र हाण, । 
उपलवण [ सं ८ उप (जवळ) नललिवण ( मीठ) ) 
न० माळ घाळून वालल ताडालावण, री 
उपलवण, न०, उपलवणी स्त्री” ९ वणन; 
विस्तार, व्याख्यान. > शोभा. व 
उपलवर्ण स० क्रि उधडें करणे. २ वि 
स्तर सांगर्गे, अ० क्रि » विकासत हा 
उवेडं वि. स्पष्ट होणे, म ला 
उपलक्षण [ सं० उप - लक्ष (पाहाण) । की 
2 पाहाणे. २ लक्षण, वर्गन. ३ नामानिदश - 
न्न. ६ ए्काच नदश 
अप्रर्‍्यक्ष कथन, ५ दृष्टान्त. ६ ए्काच्या 
वरून र्‍या जातीच्या इतरांचा बोध. 
उपल्हाक्षित [ सं० । उपलक्षण 
अप्रत्यक्ष रीतीनं सांगितळला , वा 
उपलाणा(-णी),उपलाणू [सं० उत (नट ध् 
पल्याण (स्वोर्गार)] वि० ८ ज्याचे पाठीवर ल्लाग १ 
जॉन, ३० नाही असे ( स्वारी वेळेळे बंधात क 
उ० उभलाण्या घोड्यावर वसू तो. मैलभर कळ रा 
जातो. २ ण्काद्या ठिकाणी कायमचा डी 
नव्हे असा, &उपलाणी बसणें वाहनावर * 
क्रि खोगीर न घालतां त्यावर स्वारी करण जी] 
उपलळेप [ खं० उप ( वर )सलिप्‌ (च पह 
पु० माखणं, सारवणें. र्या ) 
उपवन [सं० उप ( लहान) नवन ( 
न० वाग, बगीचा. 
उपवर [ सै० उप ( जवळ ) १ वर ( 
मुलगा ) ] वि लझाला योग्य वयाची 
लय़ाचें वय किंचित उल्ट्रन गोळे आहे 
( मुलगा ) किं० वियोषत: अक्ली ( मुलगी )- 


णे. २ 


: पहा ] वि? 


नवरा 


मुलगी; 
ज्याचें असा 


उपवस्त्र 


उपवस्त्र [ सं० उप ( गोण ) वस्त्र ) न० ९ 
उपरणे; नेसलेल्या वत्भाशिवाय दुसरें जे वतन अंगा- 
वर धारण करतात तें. २ ( अप्रत्यक्ष निदेशयानें ) 
राख, रखेली. 

उपवास [सं ०उप ।- वस्‌ (राहाणें)]पु ०उपोपण. 

उपविद्या [ सं० उप (गौण )--विधा ( शास्त्र 
किं० शान ) । स्त्री व्यावहारिक ज्ञान. 

उपविष्ट [ सं उप (वर, जवळ )* विश 
( प्रवेशणें ) ] वि० वसलेला. 

उपवीत [सं०] न० ढाव्या खांधावरून 
आणि उजव्या हाताखालून घालतात जानवें तें. 

उपवेद [ सं० उप ( गोण )--वेद ] पु० वेद- 
तुल्य न्षानशाखा किं० शात ( आयुवेंद, धनुवेंद , 
गांधर्ववेद, आणि स्थापत्यबेद )- 

उपवेश [ स॑० उप (जवळ )--विशू ( प्रवे- 
शणें ) ] पु० १ जवळ वसणें. २ वसणें. ३ आसन. 


, मलाविसजंन . 
उपदाव्द [ सॅ० उभ (जवळ ) : दाव्द 1 पु० 
एका बिक्िष्ट शब्दाचा अर्थ आधिक वस्टूत करण्या- 
साठी विं'० अधिक जोरदार करण्यासाठी त्याच्या- 
पुढें जो दुसरा शब्द ( त्याच अर्थांचा किं० तत्सट्रशा 
अर्थांचा किं० अर्थशून्य ) घालतात तो; उ० शाक- 
भाजी ,गवतकाडी , लाकूडफाटा , भाकरी विकरा इ ०, 
उपशम [ सं० उपर्नरास ( शांत होणें) ] 
पु० ९ शांत होणें. २ शांति, शांतता. २ शद्रिय- 
जय. ४ समाप्ति, रोवट. 
उपशमन [ स॑ं० 
* उपशम ? पहा. 
उपशाखा [ सै० उप ( गौण )-'शाखा ] 
स्त्री? १ घुंध्यापासून दृक्षाला आलेल्या मोठ्या 
फांद्यांना ज्या लहान लहान फांद्या येतात त्या. २ 
एका समहाचे जे मुख्य वर्ग त्यांचे पोटवग. __ 
उपक्षांत [ सं? उपन-शम्‌ ( शमणें ) ] वि० 


शामलेला , थंडावलेला , कमजोर झालेला, विझलेशा 


नाहींसा झालेला. 
उपशास््र [ सं? उप ( गौण )४ शास्त्र ] न० 
पडदर्शीनांहून जों इतर शास ती (वैद्यक , गायन २० रीळ, 
'ढपातिदाक (शीळ ज्या (गग 
खालच्या इयत्तेतील विद्या- 


( शिकविणारा ) ] पु० खाल "जो 
थ्यीना शिकविण्याच्या कामीं मुख्य शिक्षकाला 


: उपशम ? पहा ] न० 


२१७ 


उपसर्ग 


मदत करणारा वरच्या इयत्तेतील विद्याथी किं शिष्य . 


उपश्चाति [ सं० उप! श्र ( ऐकणें ) ] खी० 
१ संमति, स्वीकार. २ अकस्मात्‌ काना पडलेले 
शब्द जे शकुन म्हणून मानले जातात ते; कोणा 
माणसाच्या मतांत कांहो विचार घोळत असतां 
त्याच्या कानीं दुसऱ्या कोणी भाणसानें उच्चारलेले 
शब्द अकस्मात आले तर हे शब्द तो आपल्या 
संकल्पाला अनुकूल किं० प्रातिकूल समजून स्क्ल्प 
सफल होईल कि० विफल होईल तें ठरवितो; हे 
अकस्मात्‌ कानों पडलेले जे शब्द त्यांना उप- 
श्रुति म्हणतात; उ० यंदा तांदुळाचा व्यापार 
करावा (किं० न करावा ह्या विषयो मौ विचार 
करीत होतो इतत्रयांत “ मरशील रे मरशील ) असे 
शब्द माझे काना पडले; ही उपश्नाति म्हणून मी 
तांदुळाच्या व्यापारांत पैसे न घालावे असा निश्चय 
केला. २ परोक्ष किं० भवितव्य गोष्टांविषर्या प्रश 
पहावयाचा असतां राला चांभार, महार, ३० चे 
घराजवळ हडूंच जाऊन त्या घरांतून एकू आलिल्या. 
शब्दांवरून प्रश्नाचें उत्तर ठरवितात; ह्या ऐकूं 
आलेल्या शब्दांना उपश्राते म्हणतात. ४ लोक- 
वार्ता, किंवदंती . 
उपाळ्ि्ट [ स॑० उप 
गेणे ) ] वि० २ शेजारचा; जवळचा, 
असलेला. २ आलिंगिलेला , कवटाळलेला . 
उपश्छेष [सं० ' उपशिष्ट "पहा ] पु० ९ 
आलिंगन. २ पाया, आधार. २ सांनिध्य. 
उपट्टंभ [ सं० उप ! स्तंभ ( थांबणे ) ] छु० 
१ आधार, पाया. २ थांवणूक . 
उपसण, उपपणी , उपलषणें, 
: उसपण, ? * उसपणी, ? उसपणें, * 
इ० हे शब्द पहा. यौ 
उपसरण [सं० उप ( जवळ) * स (सरकणें)] 
न० जवळ जाणें; ०कडे जाणें. 
उपसर्ग [ सं० उप (जवळ )-"स ज्‌ ( उत्पन्न 
वरगें ) ] पु० १ आजार. २ एका रोगांत झालेला 
दुसरा रोग. ३ संकट, दुःख, उपद्रव, पीडा, ४ 
वित्र. " दुश्चिन्ह » उत्पात » ६ भूतबाधा, ७ 
(झ्यो० 3 ग्रहण, ८ मरणाचन्ह, ९ (व्या०) 
प्र, परा, उप, सम्‌, ३० अव्ययरूप शब्द जे धातु 
वगैरेंना लागतात त. 


( जवळ )--लिपू ( आलिं- 
चिकटून 


उपसा, ३० पुढे 
* उस्षपा ? 


उपसजेन १ 


र-->>->>>>>>>>>_>_ा शी 


पसर्जत | खे० उप ( जवळ ) खन झ्त्यश्न 
करणें, सोडे ) ] न० 2 आगतन. २ सोढडग, च्याग 
प्रांतानिवि, बदली, ४ (ज्यो ०) यहा. ८. विस” 
षण , उपपद, इ०. ६ उपद्रव, ७लैन्या रची हालचाक 
उप समर्पण [ खं० उय (जवळ ) चाप! सरण) 
न० जवळ येरे, जवळ जाणें 
उपसंहार [ सं? टयानसम (हरणे ) 


पु० > आंत घेणें, झावरणे, सुंटाळग. > पर न धण 
3 वगळणे. ४ गोळा करणॅ. ५ सैचय.. ६ तारा श॑. 
७ पंक्षप. ८ तवारीा. ९ समाध्र, पूपीता. 2० 


नादा. 
उपखसळा वि० ग्बोडकर 

उपखसळो पु० 2 कुत्रा, माजर उंदीर, धुर्शा , ४ 
र्‍्चा उपद्रव, २ खाडकर पारांचा त्राल, उपद्रव, क, 
कटकट ( क्रि» आणणें, दर्ण ). 

_उपसाण, उबलाण [ मठ उबटधाग | 
स्थ[० उवट, कुवट, [कॅ० कॉडटयणा चौ घाण. 

उप मामम्रा स्त्री”) उपसाहित्य न० एकाचा 
विदष्ट कामाला लागणारी गाण साधत ट्रव्पॅ, 
दत्यार, भाडा 

उपखारा पु० 2 अनियात्रत रीतीने डिडणें 
रकॅ० भटकगे. २ जागेचा माकळपगा, २ घरांताल 
[कि० घराला लागून असळेठी रिकामी जागा (ज्यात 
संगविद्योबो मोठा स्वयंपाक करतात, लभ वगैरे 
कार्यांत आर्मत्रितांसाठॉ बैठक घालतात, क८ 
वक्ते मांडतात ). ४ वरांतील किरकाळ क८ 
कमी महत्त्वाचे सामान 

उपस्कर (| सं० उपल्लक्रे र्‍उपस्कृनसजावणे , 
नवळ ठेवणें ] पु० १द्रव्य, सामग्री. २ घरांत 
नूर असे पदार्थ ( केरसुणी, सूप, उवळ , मुसळ, 
ट० ). २ मसाला, वेसत्रार, व्यंजने. ४ दागेना. ५ 
निंदा. ६ सजञावण 

उपस्तरण [सं० उप-ास्तृ (पसरण) ] न० ८ 
ववेछाना , आंथरूण . २ आच्छादन 

उपस्थ़ [ खै० उप ( जेवळ) स्था (उभं राहाण 
असगे १] वि० जवळचा, दोजारचा. पु०८ मांडी 
२ ( वृक्षाचे ) मूळ. २ रथावर सारथी बसण्याची 
जागा.पु०, न० ९ जननेंद्रिय. २ युदद्रार. ३ ढुंगण 


९$उपर्थानय्र मक 
९५ ३3० ॥मावकारा 
पी छु कारावर 


११ हला, १२ खंडण. 


तडाका, २ नादा, वव. २३ पालिन्य 


उपहास 


सं८ उप ( जवळ ॥यरत्था ( रन 
जवळ अस पग 


इपस्थान [ 
गाहाणं )]) न० > हजर 
3 सानिध्य. ४मागमन. '५ पूना म्लांत. सत्कार 
पवित्र स्थळ, ८ स्मरणे. ९प्राप्त, १० ग्वाडा 
उपस्थापक् [ खं० ' उपस्थान ' पडा । वि०२ 
शिकाविगारा . २ स्मरण करून देणार. 
उपस्थापन . सं८ "स्थापन ( 
लहाण 1 न १ तेग्रार ठेका, २ त कर्ण 
3 स्मरण देणे. ४ सेवा, शुश्रपा - 
उपास्थत . स८ ५ उपस्थान 
जवळ आळठ, >? मिळाळेटे. ३ णात, क, 
घटून विशभान शरसयल 
श्रसन्ल्ला . 
उपास्श्राति | सं० 


आयग 4 


म्थाऱ व. भ्‌ 


ग्ठ्प 


' पहा ] वि० 
टर्न भालल 
ल हज 
आले. '५ द्द 
६ उपस्थात १. पद ] स्त्रा? 
3 गले डे ४ 


» हत्ञा असणे, २ सानध्य. यी) 
स्तृति, ५ स्नरण, ३ प्रा. ७ यानांत ळे जे 
,कनतत 3 
( [शकतकळा [वबथय ) आायर्‍या > १॥(/2| । । 
टण )] उ? 


उपस्पर्षा | सं० उपसारपश ७ म्प 
» आचमन. २ चळ. ३२ स्नान. ८ । ह 
क री 

उपस्माते | खँ० उप (गर |नॅनस्याति ] का 
गौण स्मृतिग्रंथ ( वॉबायनाद ) वळी 1 
पद्दत [ सं० उप-हर्न [डत 


उपद्रत , ल्लस्त र 


वि० ? तांत. २ पीटित, निंदि- 
बोज वतर ज्यावर पडली. आहे असा. र 
लेला. ', भ्रष्ट; द[पत 


उपहाते [ सं? । उपहत ' पहा ] खा” व 


उपहरण न०, उपहार पु० ' य जिक 
हृ ( हरग ] 2 आष्ठात - टेणगी. २ 

& नजराणा. '« सन्मान. ६ पूजन पुष्यापर्ण , 

_ छ पूजासामम्री. ८ खंडी उपाहार ह ्तांत 

ह्या चभडल चुकीने “उपहार! हा ञ्झ 

याजला जाता. त 
उपहत्तषित [सं० उप हैस ( हसण )) 

ज्याचा उपहास करण्यांत आला आहे अस दरण)) 


नियंत्रण 
| उपहास केला जाता असा 


उपहाये [ सं? उप ( जवळ १4७ ७ चअन 
वि०? भक्षप. न. देव, पतर ह्यांस देण्या 

उपहास [ सं० “ उपहासत पहा 
फजीती , टवाळकी . &डउपहासास्पद का 
र उपहास 


उपहास्यता 


_उपहास्य़ता | स० ' उपहासित पहा ]सख्री० 
अट्टेला विषय होणें. 
उपहित ! सै० उप ( जवळ )--हित ( ठेवि- 
लेले; धास्नठेवरणे )] वि० २ ठेवलेले. २ केलेले 
३ मिश्रित. ४ युक्त, सहित . “५ फितुर केलेला . 
उपळ [ सं० उत्पुवन ] स्त्रो० २ फार पाऊस 
पडल्यामुळें जागोजाग झरे उत्पन्न व्हावे अशी भूमीची 
अवस्था. २ फार पावसामुळे उत्पन्न होतात जे झरे 
ते प्रस्येक, २ फुरसे, घोणस, ३० डसलें असतां 
सर्वोगांतून रके पाझरते अशी जी शरीरास अवस्था 
ब्राप्त होते ती. ४ पावस्ताळ्यांत डोंगरावरून नवीन 
उत्पन्न झालेऱ्या झऱयाचा प्रवाह. “ श्त्रियांचा मासिक 
रजःस्वराव कांडी विक्रतींम>े फार वाहातो तो. 
&उपळवट वि० £ पाण्यानें थवथत्रलेली (जमीन) . 
२ जातून सदा झरे वाहात असतात अशी (अमीन) . 
उपळवटा पु०, उपळवट ह्ली० ९ पाण्याने 
थत्रलेली तर्मान.२ घनवान्याची समि किं०वै पुरत; 
( क्रि० होणे, येगे, इ० ). उपळवणा स्त्री० 
दाण्यानि थबथगडेर्‍या जमीनीतून वाहाचाच शत 
क्रं पाण्याचा प्रवाह. २ ( लाक्षांणेक प्रयोग ) 
अश्राश्वरत किं० क्षणभंगुर नंपत्ति, वैभव, 
आयुष्य , ४० ) 8ठगपळ खाणें दमा, खोकला , 
इ० चा उद्वव ्फि० एकदा थांव्रल्यावर त्यांचा पुन्हा 


उद्भव. 
उपळणें | 


7. 


सं० उत्‌*प्ल( वाहणें ) ] अ० 
अधिक ताठा 


) पासून ] खी० पाव" 
डोंगरा- 
1 किं० पाण्याचा प्रवाह. 


रज 


वरून वाहणारा झर व र 
उप--ज्ञा ( जाणण १] स््रा० 


उपज्ञा [ सं० 
२ प्रथम ज्ञान. २ 
उपाई, उपायीं [ १० उत्‌ (वर) ४ म 
क्रेट वि० १९ घोडा, ल्लेचर, इत्यादिकांता पुढील 
दोन पायर उभारूत मागच्या दा 
( राहाणें ); उ० घोडा 


२१९ 


पहल | 


उपाधि 


1... 


मी त्याच्या गळयाला ट्ट मिठी मारली. २ क्रोधानें 
बेफाम होऊन; उ० तो उपाई काठो उभारून माझ्या 
अंगावर धावून आला तेव्हां मी तकटपुम ठोकली ! 

उपाकरण, उपाकर्म [ सं० उप--भा--कछू 
( करणें ) ] न० २ पशुवश. २ आरंभ. ३ वेदा- 
ध्ययनारंभ. ४ यज्ञोपवीत ( जानवें ) धारण कर- 
णारे जे ब्राह्मणक्षत्रियादि लॉक त्यांचें यज्ञोपवीत 
घारण करण्याचें प्रतिवार्षिक जं कर्म तें. 

उपाख्यान [सं० उप ( गोण )--आख्या 
( सागणें )] न० पोटकथा , मोठ्या गोष्टींत प्रशवंगानें 
आलेली लहान गो; उपकथा . 

उपांग [सं०उप ( गौण )--अंग ( भाग, 
अवयव )] न० १ पोटभाग. २ पुरवणी .९७उपांग- 
लालिता स्त्री” आधिन शुक पंचमीस पूजितात 
ती देवी. 

उपांत [सं० उप ( जवळ ) भंत (शेवट )] 
वि ० शेवटच्य़ाच्या मागला. पु०१ सीमा , कड;कांठ . 
२ डोळ्याचा कोपरा. रे सांनिध्य. ४ बाजू, 

उपात्त [ सं० उप--आत्त ( घेतलेला; आ-- 


दार्षेणें ) ] वि० ९ गृहीत, संपादित. २ पकड- 
> वि सर्वत्र गायिठेला; 


लेला. &उपाप्तवण 
गाण्यांत स्तविलेला . 

व्यि [सै०उप( जवळ ) स"अेत्य (कडेचा)] 
वि० शोवटच्याच्या आलीकडचा. 

सं० उपप-आ-नदा (देणें) ] न० 
र. २ मिळावणें, संपादून . ३ परि- 


घेगे, , दर 
ऱ्चय़ . ४ समावेश . ५ पदार्थांपासून इंद्रिय परत घेणें ं. 
६ कारण. 9 पदार्थांचे घटक द्रव्य; उ० घटाचें ल 
उपादान माती. &उपादान कारण न० पदाथा 
घटक द्रव्य . 

उपादेय [ सं० : उपादान ? पहा ] वि० १ 
ग्राह्य. २ »_ 


उपाद्िक, उपांघधपण, उपाघीक, उपाच्यपण 
6 उपाध्याय नयर न० उपाध्यायाचे काम , 
सणंग कि ० पागोटें न० उपा- 
(ला द्याव योग्यतेचे (मिकारी , टाकाऊ, 
रखरीत पोताचें ) संगंग किं० पागोटे. 
सं० उप ( जवळ १प-आ-धा 
१ लवाडी, २ विशेष गुण. ३ 
तै; अट. अस्नीपासून धूर ड्व्पन्न 


उपाध्या 


यथे आटे- 


घभावनन 


होतो, जर अमलात आटेन्यन असल तर: 
थन हा उपावि. ८ स्वूग 

पदर्वा, ८ (न्याय ) सा 
नेयमानं नसगार कारण, भराठोत उपाच असद 


ज्र 
५ कारण. 4६ 


पीड 
सून लावनात 


स्त्र ८ अपश्रेटट ख्य असून त्याच शर्थ पुटाळ 
आहेत. 2 उपद्रब, > लवांट, शुल्का, ३ पॅचा 
र री विवंचना ू च्यांच * पहा 
उपाध्य़ा | ० उपालथ्याय य्यम , पु० ' उपा 
उपाध्याय | सं८ उपसाओलाय (ढाका) 
पु० 2 युर, २ वेतन घेऊन बदादि ठाकवणारा, 
उपाय . सं० उप--४ ( जाणे ,  पु० 2 
उत्टाज, प्रतिकार. २ वार्त. २ पद्धात. धरा 


नीतातीाल साम, दान, दंड | : दाजन्या 
आ्रापल्या छापत शणण्याचच चार माग, द्या चारांच्या 
संमुच्चयाला “' उपायचवृष्ट्य!! म्हणतात. &उपायी 
वि उपाय कि युक्ति झोवून काढण्यांत चनर 
क० हुशार. 

उपायन [ सं० उप--अ्रयन । जाणें ' 
देणगी, नजरा'णा, भट, 

उपायीं माग ' उपाडे ' पहा. 

उपार [ खै० उपाहार | पु० लांदूळ, टाळ, 
गुळ, ड० चं देवांना ८ भूतापशाचांना अपण, 

उपारजणें | ० उपाजन 3 उप-- शज 0 वळू 
विणे ) ) 2 ळाववीपणानं एकादधयाची मजा संपादणे, 
२ मिळावण , संपादण, 

उपार्जन न८, उपार्जनास्त्रांढ | सं उपस- 
अ्जे ( मिळावणं ) | संपादन, प्राप्त, मिळाविण. 
. उपाजत | सं० * उपानन * पदा | विट 
मिळवल2 , संपादिलल, 

उपाव “ उपाय ! 
येथास्थाना पटा. 

उपावणे अ८ 


ग सड 


.न८ 


ह्याचे अपभ्रष्ट रूप. ' उपाय 


क्र 


_. 2 पायाच्या चंवड्यावर 
उभ राहणे ( माणसानं ). २ मागल्या डान पायां- 
वर उभे राहाणें ( घोडा, विचर, उत्ना ) 


उपाशी [ ० उप वसू ( राहाणें) |) वि 
९ ज्याने उपापण केळे आहे अस, २ ज्याने कांहा 


उपाशु [सं० ] वि० 2 गप मनांतोल, पु 


मनात केलेला जय २ मांत, क्र वे० > 
इल्क़्या स्वराने, २ थुप्तपणणानें. ३ एकान्तांत 


उपक्षण 


८ 
उपास्य सं० स्प-वस (र हाण) ) पु० 
उपवार: पार्मिक विधि म्हणून कांडा न खाण. 


>उपास आनास प०८ अ० व वमंत्रद्षने कलल 


उपासकर (-करी) 


उपवास श्राशि इडठ£, 
वि ज्याने उपापण कळ आहे असा. उपासतान 
पाहाणे मुळाच्या कि जनावराच्या खाण्या- 
पिन्याची काळजो घेणे, उपासतान काढण 


रीकांस्याच वट मासणे, 
बद रि च््पां ष्ण 2१00 णि 

पवावयाला त 
टवण 


स्वा [पप्थान वि. वः 
उपासतापास पु 
उपासमार स्था 
मिळाल्या कारणाने झालेला वि.० सासलली 3 
1क८ खाल टाल, ता ।पकलल्या झाडाखालीं 
उपाध्ा मत्त टिका ध! 
न्या झाडाचे फळ ताड रणार नाही 
उपासना | स 
स्थरी2 » सेवा. २ 
चिंतन. '« ग्र्याझ 
उपास्य । स० 
उपासनेला बविषयभूत 
रपास्थ देव शंकर डोला; माझ्या माऊस भा 
उपास्य एव गणपात आहे 
उपाहार | सै८ उप- 
१ फरा. श्रेष्ट माणसास देण्याच 
फराळ घ्या अर्था ' उपद्दार? अस रूप नुक 


बाभक 


षटक व. 


१[ उतका आळ 
तृ वा, शात र्व 

उप (जवळ) --आस्‌ (बसणे) ) 

पूजन, २ घनवेंदाभ्यास रड 


८ उपासना ? पहा ] वि? 
उ० माझ्या मातामहा चा 
वाचा 


हृ ( हरण )) 
आ-|- अन्न. टीप- 


यिआ है. 


उपाळी स्त्री ८ थड्रा. टवाळकी व 

उपकरणं अ० ॥क्र० फार पिकल्यामु ना 

उपटणे अ० क्रि पापडी खापरपोळी ह क 
न वाफेने ढाजावयासे पिठाचे पदार्थ सा गि 
भाकरी इ० सने वाफ गेल्यामुळे ० ञ क 
यथास्थित न झाल्यामुळ कांही भागी पर्क गि 


» ही रष 
आणि उतर भागा पक्क न होज्न अ क 
नारस डोऊन भगाळणे, 


उपिठणे अ० क्रि आम्तिसयोग व्हावा नि 
न झाल्यामुळें भावरी वगेरे मगाळणे, यन 
उपीठ वि आदुरीयोग व्हावा तसा न ह्मा 
कारणानं भगाळलली ( भाकरी, ३० ) जन 
उपेग [ सं ० उपयोग ] पु० उपयांग प्रव क 
उपेड वि० उंचवट्याची आणि उघडी क 


उपेक्षण न०, उपेक्षा स्त्री” । स” 


उपेक्षणीय 


९ पाहाणे ) ] १ हयगय. २ अनादर , तिरस्कार. | 


३ त्याग, सोडणें. ४ दुर्लक्ष्य, 

उपेक्षणीय, उपेक्ष्य [सं० उय--ईइंक्ष (पाहाणे)] 
वि० विचारांतूत गाळण्याजोगा; हिशेवांतून तोडून 
देण्याच्या लायकीचा. 

उपेक्षित [ सं० * उपेक्षा ' पहा ] वि० अना- 


२२१९ 


दृत; तिरस्कृत; विचारांत कि ० हिशेवांत न घेतलेला, | 


उपोढ [ सं० उप--वह्‌ ( नेणें, वाहणें ) ] 
वि० १? जवळचा. २ वाढलेळा; दृद्िंगत, २ 
विवाहित. ४ रचलेले ( सैन्य ). 

उपोदूघात [ सं० उप ४ उतन-हन (मारणे) ] 
पु० ? आरंभ. २ ग्रंथप्रस्तावना, २ उथेष. ४ 
प्रसंग. '५ तत्त्वशोधन. 

उपोद्वळक [ सं० ] वि० समथंन करणार; 
पाेंबा देणारा; दृढ करणारा; दुजोरा देणारा. 

उपोपण [ सं० ] न० उपास, उपवाल. 

उपोपित [ सं० ] वि० ज्याणे उपात केला 
आहे असा; ज्याणें कांही खालेलें नाहीं असा; 
उपाशी. 

उफट वि० रं 
आणि फिक्का झालेला. 

उफटणें अ० क्रि० रोगामुळे 
निस्तेज होणें. र 

उफणणें स० क्रि० उंचावरून घान्य खाला 
सोडून सुपाच्या वार्‍याने त्यांतील भुस्तकर उडवून 
लावणें. 

उफणणें, उकाणणें अ० ! 
वासरू, इ० लवकर आणि जोरानें ना 
गुटगुटीत होणें. २ चिढणें, चिधळरण . 
किं० शरीराच्या इतर भागांवर रो 
होणें. ४ बिब्बा, शेराचा किं० उंबराचा चौक, 
वस्नयाचा ओरखडा इ० शरीराला लागून त्वचेवर 
पुरळ रकिं० फोड येणें. ५ फळें, दूध, ३० उबाऱ्याने 
नासून किं० आंबट होऊन निरुपयोगी हाणे. ६ 
गर्वाने फुगणें. 

उफर, उफरा पु० ? व्ह, लता, इत्प़ादिकांत 
प्रतिवर्षी फळें, पुष्पे, यांचे येतात जे बार ते प्रत्येक. 

उफरणें स० क्रि वाऱ्याच्या झोतांत उंचा- 
बरून सूप, इ० तून धान्य खाली सोडून त्यांतील 
भुसकट उडवून लावून तें धान्य स्वच्छ करणें. 


ळें किं० काळर्जामुळें 


क्र १ मूल, रोप 2 
| वाहून लठ्ठ आणि 

३ तोंडावर 
[गाचा उद्रेक 


गामुळें कि० चिंतेमुळे निस्तेज | 
वि० ज्याला पदार्थ फार जवळ असल्याशिवाय 


उफाडा 


उफराटणें, उफरांडणें अ०क्रि० ? उल्टें होणें. 
उलटणें, २ अंगांतील मर्स्तांमुळें किं० गवोमुळें [किं ० 
कैफामुळें डोळे चढणे; उ० दारू प्याल्यामुळे त्याचे 
डोळे उफराटले आहेत; उ० मुलाची एल एल बीची 
परीक्षा उतरली तेव्हां पासून जानकीवाई जशी 
उफराटून गेली आहे ! 

उफराट सुफराट, उरफाटा सुरकाटा वि० 
उलटासुलटा; आंतला भाग बाहेर आगे बाहेरचा 
भाग आंत ज्याचा झाला आहे असा; खालचा 


। भाग वर आणि वरचा भाग खालो ज्याचा झाला 


आहे असा. 

ठफराटा वि०उल्टा. उफराटी दुनिया स्री ० 
खऱ्याची किंमत न ओळखणारे, चांगल्याला वाईट 
आणि वाइंटाला चांगलें म्हणणारे, न्यायाला अन्याय 
आणि अन्यायाला न्याय म्हणणारी जग म्ह० 
जगांतील लोक; उ० मी माझ्या माऊस भावाच्या 
शेतांची प्रामाणिकपणानें व्यवस्था लावून दिली , थक- 
लेल्या वाक्या मोठ्या कष्टानें वसूल करून दिल्या आगि 
तुर्म्हा म्हणतां कौ मों पैसे खाले ! म्हणा बोवा ! 
उफराटी दुनिया आहे ! उफराख्या बाहुल्यांचा 


दिसत नाहों असा माणूस; उ० तुमच्या पुतण्याच्या 
उफराट्या बाहुल्या आहेत; त्याला लवकर च्मा 
विकत घेऊन यया ,नाहींतर त्याचे डोळे घराव होतील. 
उरफाटःया काळजाचा न? अत्यंत धाडसी किं० 
कठोर ( माणूस ). उरफाटें भांडण न० ज्यानें 
आपणात प्रेमानें, दयेनें, न्यायाने आणि खरेपणानें 
वागाविलें त्याच्याशीं कृतघ्रपणानें केलेलें भांडण के ० 
वेर. उफराटें शहाणपण न० मूखपणा. 

उकलणे अ० क्रि १ उमलगें,विकतित होणें. 
विकासणे ( फुलें ३० प ). २ मन प्रफुलित होणें. २ 
( दैव ) अनुकूल होणें. 

उफळ, उफळणें मागे '“उपळ?, * उपळणें' पहा. 

उफळणे अ०क्रि० नांगराच्या फाळानें उकरली 


जाणें ( जमीन )- का व 
पु० जोराची वाढ; वाढीचा 


उफाडा, उफाटा पु० जारा" वार्द 
जोर. & उफाड्याचा 1व० मोठ्या हाढापेरांचा; 
आहे त्यापेक्षां आधिक वयाचा दिसणारा; त्याची 


वाढ फार जोरानें झाली आहे किं० होत आहे असा 


उफाणणें 
( सुल्गा, मुलगी, वास, ४० ). उफाढ्याची 


जमीन स्त्री> सकस जर्मांन आणि लवकर पीक, 
देणारा जर्मान. उफाड्याचें हाड न> लवकर 
आणि जोरानें वाढणारे हाट ( मुलाचे [० वास- 
राचे). उफाढ्याचा याच्या उल्ट स्बुजट. 

उफाणर्णे “* उफगणे ' पट्टा 

उफान पु०, न८ 2 पाणी वरीरना आलेला वढ 
( क्रि येणे ). २ उतास जाण्याची स्थित, 
2 उफानारोरी स्त्री उवळपट्टो; येताळपणे केरला 
खर्च कि खर्च करणे, 

उफारटा ' उफराटा ' पदा . 

उफारदोट्या पु० मित्राडां] , डितकर्त्यां|ा , ३.० 
आश्रयदाऱ्याशा भांटणारा किं ० वेर करणारा. 

उफाळ वि० १ गरजेपेक्षा [० अरूरापेक्षां 
अधिक, २ अडचणींच्या प्रसंगी उपयागाला यावी 
म्हणून वाजला काढून ठेविली रक्कम किं सामी. 

डफाळ, उफाळा पु 2 कढणें, कटून वुटवुटे 
येणे. २ सपाटयानें किं० जोरानें वाहेर उसळगे 
( झऱ्यार्चे पार्णी, क्षुब्ध मनोविकार, ३०), पुरून 
उरणारा भाग [क्रि० पारिमाण. 

उफाळणं अ० क्रि 2 कढणारे पाणी वड 
बु्यांच्या रूपाने उसळणें, २ ज्वाळा ८ जोराचा 
झरा उसळून उंच जाणें कि० बाहेर पडणें, 3 
जोराचा आणि श्षुव्व झालेला मनोविकार शब्दांच्या 
कॅ० हालचार्लांच्या रूपाने प्रकटणे करि बाहेर 
पडर्णे, ४ वान्य वगैर माजतांना ते अंदाजापेक्षा 
केळ पूर्वी मोजलेल्या परिमाणापेक्षां आधक भरणे, 
५ नांगराच्या फाळानें उकरलें जाणें. 

उफाळणें स० क्रि धान्यादिकांना वारा घालन 
त्यांतील केरकचरा उडवून लावणें, न 

डाफेट वि० फिक्रा, निस्तेज, 


न 


थु 


3 
१ 


उफिटणें अ० [क्रि फिक्का किं निस्तज होणें. 
उफणणं, डफिणणें अ० क्रि० १ दूध, फळ , इ० 


उबावल्यासुळे नासून निरुपयोगी हागे, २ जोरानें 
वाढणे, ३ विब्वा, शेराचा किं० उंबराचा चीक 
उतणें आणि त्वचेवर पुरळ उठणे. ४ गर्वाने 
उन्मत्त शार्णे, 
उफेणें अ० फ्रि तरंगून वर येणें ( पाण्यांत 


९ वाते, २ मनोविकारांचा उद्रेक. 


“९ 


“९ 


उबराण 


उयग पु० कंटाळा, किळस; त्रास, 
( क्रि धरणे प 
उवगट वि ० 
हवन असल्यामुळं वुरसणे ग 
पचपर्चीत, किं आंबूस होगे, 
उवगणं अ८ क्रि» ? दाटाल [क० खैकुचित 


गुदमगण. २ 


उवट; वान्य कि० फळे काढलेल्या 
नं:सत्व, नागस, 


जागेंत सापडल्यामळें उवावर्गे कि. ० 
कँटाळणे, ३ धावरणें; अस्वस्थ होगे, स० क्रि १ 
वागविण, २ 


अवसान्णे; उपाश्रिणे, नजरेने क 
समजणे , ओळयवशे 
उचजणं स० क्रि2 उज तांदूळ करावयासाठॉ 
भालावर जी काने करावी लागले ता करणे. खाला 
* उबजा ' पहा, हे 
उबजणें अ०क्रे2 टवर्ट्वांत आगि सतेज हार्ण; 
जोरानें वाढ लागणें, ( प्राणा , झाड, १७ १. 
उब्जरा पु० टवटवांत आणि सतेज दोणे; 
जॉराची वाढ ( क्रि2 येणे, आणणे ), उ० ्ो 
अंड चौ रोपें ह्या जमीनींत लकवर उवजऱ्यास येतील. 
चळ, ह्या मुलाला माळीन सुरू केल्यापासून ते उब- 
जर्‍यास येऊं लागल. _. 
उबजळ्णे अ० क्रि2 कंटाळणे, त्राण. 
उबजळा पु कीटाळा, बास, अतिव 
( क्रि० येणे, आणणें, लाव, लागणे ). निला 
उबजञा. पु" भातावर आवण घोळत नळ 
ग्वापरांत भाजून निववून कांडलें असतां जे ता€ 
दोंतात ते( अ० व० उज ). । 
उबर्जे न० उवजे तांदूळ करावयासाठा शिका 


घातलेले भात. झाडँ- 
उवट [ म०उव ] वि० १ कोंदट किं० अ 
चित जागेंत असल्यामुळें घुरसलले किं० न प 
किं० आंबुसलल, ( फळ, धान्य, ४० 0)" थारण 
फळ इ० ना देत असलेली ( घाण ). च डे रज 
कढत . थोडेसें कढत (पाणी , तापकर्‍्या* अंग, 
४ फार उवावल्यामुळे नासलेलें किं० आंड 
र्के० धान्य ). न 
उबटणें [ म० उबट ] अ० क्रि कॅ 
हवेंत असल्याकारणें आंुसणें, नासणें १९ 
२ आंबे वगैरे फळें न पिकतां सडणें. 
उबटाण [ म० उबट--घाण ] खा 
पणार्‍ची किं० कोंदटपणाची धाण. 


ं 


क 


सडणे 


उब2” 


० 


उबणें 


२२२ 


उबवणें 


उवरणे [ म० ऊर ] अ० क्रि० कोंद्लेल्या, 
संकुचित, ऑकिं० गर्दीच्या जागां असल्यामुळे गुदमरणें 
र्के० अस्वस्थ होणें. २ तापणें; उध्म्यानें व्याकुळ 
होणें. २ दाटीमुळें घामेजणें. ३ कोंदट हवेत असल्या- 
मुळें नासर्णे, ( आंबा इ० ). ४ कोठारांतील [कैं ० 
तळधरांतील धान्य नासणें ० बुरसणें. ५ गळूं ४० 
पिकण्याच्या किं० फुटण्याच्या स्वितीस येणें. ६ 


( भावकर्तूक ) कोंदटपणाची आणि गुदमरल्याची | 


भावना उत्पन्न करण्याची हवेची स्थिति असणें; 
उ० आज फार उतत आहे; उ० कालच्या इतकें 
आज उतत नाहो. 

इंबच्रा पु० दाराच्या चौकटीचे वरचें लाकूड 
भाणि खालचें लांकूड अशीं जां दोन लाकडें अस- 
तात त्यांपैकी खालचें लाकूड. 

उबद्रणें अ० क्रि १ पुटकुळी, गढ, ३० 
पिकून फुटावयाच्या ददोस येणें. २ जीव उबावणें; 
कध्यानें धामेजणें. २ अ्म्म्यानें र्कि० कोंदट 
गुदमरणें. रि 

उंबर [ सं० उदुंवर ] पु० ९ उंबराचे झाड. 
२ उंबराचें फळ; उंवर. २ एक प्रकारचा वडा ;- 
ज्याला मध्यें भोक पाडलेले नसतें. & भरल्यापोटा 
इंबर कड पोट भरलेले असतां चांगलीं आगि थोड- 
र्काही श्लाथ वस्तु नकोशी वाटते. &वंबर फोडून 
केंलरें काढणें ९ उंबराच्या फळांतील क्षुद्र जंतूंना 
केंबरे म्हणतात; मोय्या कामाची नासाडी 


करून जेव्हां कोणी माणूस ल्हान काम करतो 


तेन्हा त्यानें ““ उंवरें फोडून केंबेरें काढली ?' असें 
म्हणतात. २ भलत्याच क्रामीं कष्ट करून अत्यल्प 
लाभ मिळविणे ॥वीं० मुळींच टाकाऊ वेस्ठ मिळविणे , 
उंबराचें फूल न० दुर्मिळ रकें० वारंवार इष्टांत 


न पडणारी वस्तु किं० माणूस; उ० अहो गोजरा- 
चे फूल झालां 


बाई, तुम्हीं आलीकडे अगदीं उंबराच 
आहां ( म्ह० आम्हाला अगदीं भेटेनाशा झाला 
आहां किं अगदी कचित्‌ प्रसंगीं भेट्तां ). 

उंबर वि० दमट ( जमीन, शेत, ३० ). 

उंबरठा [ म० उंबरा ] पु” उंबरा; दाराच्या 
चौकर्टाचें खालचें आडवें लाकूड. 

उबरणे अ० फ्रि०१ खरजेचे फोड,गढूं, देवीचे 
फोड, इ० पुवाळणें म्हणजे त्यांतून पू वगैरे 
वाहण्याच्या दशेस येणें. २ भात वगैरे धान्याचा 


गठ्ठा बांधला जात असतां तो आकारास येणें. ह्या 

गठ्ठुथाला “ सुढा ' म्हणतात. 
उबरणें स० [क्रि भाताचा सुढा बांधला जात 
असतां आकारास येणे. 

_ उबस वि० जें खार्हें असतां क्षतांतून 1० 
फोडांतून पू किं० लस वाहूं लागते असें खाध,- 
पावटा, वाटाणा, भोपळा, पोपई, इ०. 

उंबरा पु० १ दाराच्या चौकटीचे वरचें आडवें 
लाकूड आणि खालचे आडवे लाकूड; विशेषतः 
खालचें आढवें लाकूड; वरच्या आडव्या लाकडाला 
: माथा ! असें बहुतकरून म्हणतात. २ ( लाक्ष- 
गिक अर्थ ) गावांतील घरांची संख्या; उ० ह्या 
गांवांत दीड लाख उंवरा आहे ( म्ह० वततीचों 
घरें आहेत ). &एकाद्याच्या घराचा उंबरा न 
ओलाडणें त्याच्या घरांत न जाणें, [्के० जाणें 
वर्ज करणें ( वैर उत्पन्न झाल्याकारणानें ० वेम- 
नस्य उत्पन्न झाल्यामुळें ). एकाद्याच्या उंबऱ्याची 
साल काढणें किं० सोलणें किं० न राहूं देणें 
त्याच्या घरां वारंवार जाणें,-त्याला उपद्रव होईल 
इतके वेळां; उ० माझी मुल्गी तुम्ही आपल्या 
मुलाला करून ध्या म्हणून सांगावयाला गोविंदराव 
इतके वेळां आला काँ त्यानें उंब्रऱ्याला साल राहूं 
दिली नाहीं. एकाद्याच्या उंबऱ्याला माती न 
राह' देणें अर्थ वरच्याच सारखा. उंबरघाट 

८ घराचा उंबरा हाच कोणी डोंगराचा घाट, 
जो ओलांडणे कठिण अतेतें. &उंबरघाट 
ओलांडणे कठिण असते डोंगराचा घाट ओलांडणे 
सोपें पण घरांतून बाहेर पडून नोकरीसाठी कैं० 
व्यापारासाठी परगांवीं जाणें फार कठिण असतें; 
अश्या प्रसंगीं धरांतून वाहेर पडणें जिवावर येतें. 
उंबरपट्टी खी०, उंबरसारा पु० धरपट्टो. 

उबलक (-ख ) वि० १ अगणित, विपुल. 

क्रे० वि० मोधमपणे; संदिग्धपणे; अस्पष्ट रीतीनें. 

उंबला पु० पिंगट किं० तांबड्या रंगाचा एक 

प्रकारचा मुंगळा ( यांचा दँश थोडीशी वेदना 

कट] पोहे किं० लाद्या कराक्यापाठी 
.त भिजत घातलेले भात, जोंधळे, ३०. 

क: उबावणें भावकतृक क्रि० १ उक- 
हत असणें. २ ग॒दमरत असणें , ३ घामेजणें. उ०- 


येथें फार उब ( -ती- ) वते. 


उबवरा ४ 


यथास्थित न शिग्ज्यामु> 


आनल्खठा ( भात , विकट. 


उत्चवरा विठ कर 
[चिकट किं० चव चवीत 
३० ज्वाच ). 

उब्व्ळ॑ न उवर आणि कॉदट जागा. 

उब्विर्णे [ मठ उव | स० क्रि०> गवताच्या 
उष्णनेने किंळ उवाऱ्यांत ठेवून पिकविशे । आंब 
वगैरे फळें, विड्याची पानेंश्‍2० ). २ अंडो ( काव- 
ढाचा इ० ) खाऱ्यांत ठेवून लवकर फटण्याच्या 
दरीस आणणे, ३ गड ४० पाटिमे लावून लवकर 
फुटण्याच्या किं० फोडण्याच्या दडोस आणगॉ, ४१ 
( लाक्षणिक शर्थ ) कोंदट ओआररणि विनवार्‍याच्या 
ठिकाशी मनुष्याला ठेवून किं धसवावयाला भाग 
पाडून अस्वस्थ करणें; ३० आवा मुंबडची राहाण , 
आणि त्यांत तुमची नाकपुडी एवढी खोली, भा 
काळपासून येथे जला. उबविला ज्ञान आई. 

उत्रसाण | म० उत्र $ घाण ] स्प्रा2 उवट- 
पणाची किं० कोंदेटपणाची घाण; उबट 
कोंदंट जागेला येणारी घाण, 

उबळ स्त्रा2 उभड; व्वोकल्याची ० दम्याचा 
एक ळर किं जोराची एक उसळी. 

उब्बळक़ क्रि2 वि० 2 निकाळांत न काढलेल्या 
स्थितांत. २ पक्का न ठरावितां ( कांहा सोदा 
किंमत, मसुदा, रात, इ० ). वि० पक्क्या हिटो- 
बांतून वगळावयाच्या ( रकमा कि० वावा ). 

उबळणं अ० क्रि८ 2 मर्यादेबाहेर उष्णता 
पोचल्याकारणाने ब्रिळांविळीत होणे किं० नालणें 
किं० सडणें ( आंबा इ० फळें ). २ स्त्रियांचा गभ 
जिरून जाणें. 

उंबळी स्त्री एक जातीचा वेल. 

उबार स्त्री? हाता. असलेली कि० खेळती 
शिलक. वि? रोजखड्यावर पूवेदिवशो निघा- 
ळेली शिलक जी दुसरे दिवशी जमा धरली जाते ती . 

उबारणें [ म० ऊव ] अ० क्रि 2 कोंदट 
जागेंतांळ उष्णतेने नासणें किं० सडणें ( फळें, 
शिजावलेला खाद्य इ०). २ ऊमम्यानें अस्वस्थ होणे, 
३ खरूज, गळवें, देवी, इ० मधून ल्स किं पू 
निचरणे किं० बाहेर पडूं लागणें. ४ देवी वगैरेंचे 

फोड स्टाहून फुगणें. स० क्रे० 2 ( अंडा इ० 3) 
क ग नरे गवताच्या थरांत आंबे इ० फळें 

घालून पिकविणे, ३ त्रागेमध्यें बी 


“ 21 


उभगात 


परावयासाठो वाफे तयार करणे. ४ केश अस्ता- 


व्यस्त करण ५ वस्सुंच्या मांटणांत अन्यवस्था करप. 
उदारा ([ मळत्र्व ) पु८ » 


फाटल्य्या जागेताल उष्गला 


ष्णात! . २ 
रॅबट्पर्गा,. २ 
गा श्लो 


पैशाची ऊत मस्ट पॅसा: 
' ह. 


कँंगाळासारणया पण त्याच्यापाठा उवारा आहेही ' 


॑मभाऊ 


त्याग बाच्यांच्या जिदगीवर जागलाच टही मारला 
४ कढतपगाची स्थान । क्रि० १णे 
अरव मध्ये पदा. 
उवाल न०, उवाल्ला पु वेळी आणि साड 
झुडपे ह्यांच्या फांथांची चुंनाचुत. 
उब्लावणें | म० उव ! भा? क? क्रि क- 
खणे; उ० ह्या वोळात ह्या इिवसांत भारी जतावत. 
उठ ह्या 


आहि ' 


इतर अध 


न्ड्ळ 


अ० क्रि2 २ अस्म्यान फार त्याकुळ होणे; उ 
नुझच्या ग्योळात मी अगदा उबावून गेला आहे; 
गल्चीवर चार फेऱ्या करून येतो. २ आढांतील 
आंबे वगैरेंना फार्जील उष्याता पोचणे. ३ उभ राहाण. 


उभड, उभडा पु० 2 क्रॅक करि० जोराचा 
प्रवाद वि० स्कॉट ( जवमेतून रगतचा, डोंगरा- 
ब शै. प्र्न” 


तून झर्‍याचा, गळवांतून पुवाचा , “0? 


विकाराचा उद्रेक. डि 
उभणं | म० उभा राहाण ] अ क्रि पट 
असलेला पाऊस थांबण कि० वळणे. २ आढांतार 
आंबे वौरेना फाजील उप्णता पोचणे .२उभें राहाण. 
उबाळणें [ म० ऊब ] अ० क्रि० विल भु 
ऊव अधिक झाल्यामुळें बिघडणें (फळे, खार्ये, २? न 
उबाळा [ म० उव ] पु० २ हवेची 
२ उन्हाळा; कोरडा करलु. २३ जोर ( आधणाचा । 
प्रवाहाचा, ४० चा ). ४ उद्रेक (मनोविकारांचा); 
(क्रि येगें), ५ अस्नीच्या ज्वाळांची उसळी 
भडकणे. ६ तांबटांचे ऐेरणीसारखें एक आ 
त्यावर धडवावयाचें भांडे ठेवून त्यावर ' 


मारतात. उष्णकाळी 


उबाळं [ स ऊत्र--अवा% ] न? 0 गांठ 
. |. सळ कवन [एर्खं गाठ 


, उष्म्याच्या योगानें डारीरावर गळवास 


उठते ती. _ 
उंत्रील पु० मुंगीसारखा पण साठा 

तांबडा किडा; उंबला. मार्गे “उबणें पहा - 
उबेणें [म० ऊत्र] अ० क्रि० मागे 'उ 
उभगात , उभट पुडे उभा ' मरण्ये फंडा 


१ आणि 


उभय २५५ उभळ 


उभय [ सं० ] वि० दोन्ही; दोवे. &-कुलें 
न ० अ०व० आहद पांचे कुल आणि नवऱ्याचें 
कि बायकोचे कुल अश्या दोन्ही कुले; उ० ती 
पोरगी एका मुसलमानांची रखेली झाली; तिनें 
उभय कुलांना बट्टा लावला. -गामी वि० दोहोंकडे 
ल[गणग|र[, जाणारा, असणारा , जोडलेला क अन्वित री 
राहाणारा, ४०. -चर ब्रि० दोंही स्थानो संचार 
करगारा ( प्राणी ); म्ह० अमीन, पार्गा, आणि 
हवा , ह्यांपैकी कोणऱ्याही दोन ठिकाणा राहूं शक- 
णारा| प्राणा, ( बेटकुळी , ३० प्रमाणें ). उभयतः 
क्रि विठ दोहोंकडून; दोन्ही पक्ष; ह्या रीतीनं 
आगि त्याही रीतीनें. उभय्रतः पाशरज्जु स्री० 
दोहोकडून पेच; इकडे आड आणे तिकडे विहीर 
अशी स्थिति. उभयता वि० डोवेदी दोघीही . 
उभयतो मुखी स्त्री? £ वितेसमया वत्ताचे तोंड 
मात्र त्राहेर पडलें आदे अश्या अवस्थताल जी गाय 
ती. २ डोन फाट्यांनी वाहणारी नदी विं० झरा. 
-दर्शी वि० दोन्ही वाजू, क्रिं० पक्ष विचारांत 
धेंगारा. -द्वारे न० अ० व? शरीराचा दोन 
युद्य द्वारे,-युद आणि उपस्प. _निष्ठ वि० दोन्ही 
'पक्षांचें हित पाहणारा. -लोक पु० अ० व 
भूलोक आणि स्वर्गलोक -विध वि ० दोहोप्रका- 
रचा; चांगला आणि वाईट; सरळ आणि वाकडा; 
अनुकूल आणि प्रतिकूल, -साधारण, -सामान्य 
वि० दोहो पक्षा सारखाच लागूं पडणारा; दोहा 
पक्षांत सारखाच मान्य; उ० कांदी व्रते स्मार्ताची , 
कांदा वैष्णवांची आणि कांहो उभयसाधारण आहेत. 
उभयान्वयी अव्यय न० (व्या ०) दोन वाक्यांना 
सोग्यारी शब्द, ए%मॉपिक वः परलीह 
इ०. उभयार्थ वि० ९ दोन अर्थाचा. २ संदिग्ध. 
३ ज्याचें दोन अर्थ संभवतात असा. उभयाल 
कार पु० ज्यांत शब्दालंक्रार आणि अर्थालैकार अस 
दोन्ही आहेत असा. उभरंग वि० १ फिक्रा , 
मीत झालेला ( रंग ); ज्याचा रंग फिका पडला 
आहे असा ( वल्नादि पदार्थ ). 

उभरणें स० क्रि ९ धान्य वंगेरेताळ केरक- 
चरा वाऱ्य़ानें उडवन लावणें. २ धान्य ० भरणे 
कि० ओतणें. ३ उभा होणें किं० उभा करणें. 

उभरा वि० १ फिक्या रंगाचा ( व्भ्नादि 
पदार्थ ). २ फिक्का झालेळा (रंग), 

नु 


उभवण [ स० उभा ] न० अंगावर पर्जन्य न 
पडावा म्हणून त्याच्या निवारगार्थ छत्ली, इरलें, 
टोपी, ४० जें घेतात तें. 

उभ्रचण [ म? उभा--वीण ] स्थ्ची० मागावर 
वल्ल विगावयासाठॉ जा ञ्भॉ सुते लांवलचक ताठ 
ताणून ठेविलेलों असतात तों; ह्या उभवणोंतून जॉ 
आडवी सुते थोट्यानें शिरकावतात त्यांना ' आड- 
वग ' ह्मणतात. 

उभवणी [ म० उभा, उभविणें ] खो० १ 
उभें करणें, उभारणें. २ दारिद्याच्या, संकटाच्या , 
अडचगीच्या, आजाराच्या, किं० निराशेच्या 
स्थितांतून बाहेर पडावयाला एकाया माणसाला 
मदत करणें. ३ धोटाळ्य़ांत किं० अव्यवस्थेत अस- 
हेला एकादा व्यवहार किं० काम सुरळींत चालूं 
लागेल असें करणें. ४ उभी केलेली वस्तु कें०व्यव- 
स्थित पायावर पुन्दां घातलेला व्यवहार किं०काम. 

उभवणे[म० उभा होणें किं०राहाणे ]अ०क्रि० 
ताठ होणें; उभारलें किं० उठाविलें जाणें. २ आजा- 
रांतून उठणें. ३ दारिद्याच्या किं पंचाईतीच्या 
स्थितीतून मुक्त होणें. ४ ( पाऊस ) थांबणे, खळणें, 
किं० पडावयाचा बंद होणे. 

उभविणे [ म० उभे करणें ] स० क्रि० १ 
उभें करणें; उभारणे; रचणे; वांधणें. २ एकाद्याला 
थांबाविगे; त्याची गाते कांदीं काळ थोपावेगें; त्याला 
कुंठित करणें. २ पर्जन्य टाळणें किं० चुकावणें; 
पर्जन्य थांबेपर्यंत थऊकून राहाणे; उ० मी. पर्जन्य 
उभविला आणि मग घराच्या वराहेर पडलों.४ जांतें, 
बिरौट, ६० नें दळणे वौरे झाल्यावर तें भिंतीशी 
उभे करून ठेवणें. ५ डोकीचे केस विसकटणें. 

(वर)--भत्सना(निंदा)] 


उभश्वना [सं० उ ९ 
निंदा, बेआवरू, उपहास्पता , फंजीती, बद- 


स्ी० की क 
लौकिक; उ० त्याची राड्यान! माझ्या कानावर 
9 


येतांच मी त्याची चांगली उसत्वता केली वा 
उभळ, उभळण स्तना” खोकल्याची पोटांतून 
जी जोराची उसळी येते ती. स्त्र०, पु० परमाव- 
धॉस पोचलेली उत्कंठा; अत्यंत अधीरपणा; पराका- 
ठेची उत्सुकता. श्री० सुपानें उभळण्याची क्रिया 
करून प्रथक्‌ होतो जो कणांश तो. खाला उभळगें? 


उभळण 


ण्याचा, रकांवा, व्सेत्रा, क८ धुवाचा ज्र 


जोराचा प्रवाह वाहेर पडतो तो; उभट. 
उभळण खस० क्र» का | पि्ठप्राथ शशि 


कांहो कणप्राय असे ज्ञे कणीक, लांना, कटा. 
कणी , ड० मिश्रित पदार्थ ते सुपांत थाळने काडा 
हासट सुपाला इकन 


ब्िद्दाष्ट प्रकारची गाते आणि 
निरानराळे करणो 
दगडाच कण र्‍या 
टाकगे. ३ ज़ञांत्याला टांका कर्टा| का 
हे कोंडो दाणे द£ने पाटन ठराविश 


2 नवी टांका दिल्या नात्यांचे 
बांत्यांत काढा तरी दक्धून कोड 
ये ळागली आड 
पता ४ळ2- 
सल्या वान्याच कण नवे प, य दळावयाच्या | रॉ 
« (दारू ) कटाव, 
। अ क्रि 


[कळ हाग. 


दर काढून किं झाडून टाक 
उकळणे, उभळणं | म० रभ” 
आते उत्केटित दोगे: भात ऊ्सुकत 
उभा [ खे० उत - स्तंभ ( थांब, अट ) 
वि 2 पडलेला नव्हे तो; आडवा नव्घ तो. 
रचलेला. ३ चाळू असलेला; थांबलेल्या 
किं बंद केळेका नव्दे ता, ( व्यवदार, बंदा, 
व्यापार, कोणतेही कान, ४०). द कापून न 
काढळेळे शतांतीळ (पक). तैयार कि (सद्ध: ३० 
माझा घोडा विकत च्यावयाला अनणी उभा राहिला 
म्हणजे मी किमत सांगन. 2 न वबिस- 
ळळे, सैद न पडठेडें ( वैर, भांडग, वॅमनस्य 2८ ) 
७ सर्व: सवव; आरंभापासून अतापयंत (वप ,माहिना 
आठवडा, ड० काळाचा अवांधे ); ३० मा उभ्या 
वषात घराच्या बाहेर पडलो नाही; उ० गाजरा- 
वार्ड उभ्या चातुमोस्थांत मला भटल्या नाहात 
न खळळेला ( पाऊस, वारा, ३० ). ९ ज्याच्या 
घारा लंबरेषेत पडत आदत असा ( पाउस ). १० 
अगदी समोरचा [कि थेट ताटावर येणारा ( चाल- 


उभारन्हला: 


दामले 


ऱ्ग 


णाऱ्य़ा गलव्रताच्या पुढून थणारा वारा ). 22 
ज्याची गाति कुंठित आली आदे कि० कुट कर- 
ण्यांत आतही आहे असे ( वाइन, गाडी, घोडा, 
होडी, इ० ); उ० रामा, थोडा वेळ टांगा उभा 
कर, मी ह्या माझ्या मित्राला ही छत्री देता. 


झेडभगात [म उमेनेगात ] न आठेचा 
बनाम र मळा आणि डावीकडचा ); माथ्या- 
म्हणतात, उ पा्यगताकडच्या लाकडांना आडगात 
नेचे किं भट, उभंड, उभंटा वि उंच रच- 

८० बांवगाचें क्रि मांडणीचे ॥क्रि० घरणी नें 


८" उभा 
न्या आकारा ( भांडे, पेट, शोकीला बांथलेल! 
स्माल, ४० ). उभांग वि» रेस बांध्याचा; ञ्च 
कुडीचा. उभा पाहारा पु० खंदा पाहारा; 
झोळी पूर्वक वेनेळडी राग्यश, उभा दांडा पु” 
चोपटनारगी उदा. 'उंमे कामे नळ अरूराच 
आताच वेळे पाडिने असे; चालटयलावर न ळॉट ट्तां 
पडन अर्से कास, उर्भे वेर, दावा, वि» देष न 


यऱ्या नग वँग ४०. उभा 
म्टीप' ) 


असरवालित वारा. 


न विशाविलां 
वावर डावन | ह्याऱ्या 


विश, 
दोरा पु 
उभा वारा पु” न॑ वळणार क % 


ट्न्ड्ट 


उभा रता पु० सवध रतला; लरळ सत्ता उभा 
लगाम पु० दसानडार गान रभ चाकरांख्रा” 
लदायवा किर जिंक्रारीची चोंवारी., 'उभा चाथ 


दिवशी खयीदवा" 
झे राहाण्या रचे. श्रत 
१ ः्टणत ति. 


स्ञ्री० कुष्गप्षांतीळ वतुवाच 
पायून खूवास्थायंथल पायावर 
पाळणार ळाक ह्या तिथीस ' उना याथ 
उभी ठपार स्त्री2 एतिसण्यान्ट, उभा रास 
वाटण्या पाडावयाच्या झअगादर राती करून ठाव 
भी विळी स्त्रा” 


वेल्हे, पीक वि० वान्य. 

मटगारी विळी (माजो विरण्याच साधन विदाप) 
उभे टस्वणें न० शंबरुणालळा न खिळविणार 
दुः्वगॉ; सावारण दुष्वर्गो, त आळे अत्ता मन"अ 
इंड फि ठाकतो. उभी कुडा स्री ४१ आग 
सं्योतळ वांचा "वि अंगळेरे, ऐेभी खळ्या म 


ळका पु० ल॑ंबरथन असळटा 
च ज़ शासन वारा 


शेर घेऊन उभा दाप वाह 
वयाळा तवार; समशेर तरवार. ४” 
थांबरविगे, २ लेबरेपॅत ठेवणे; उ 
पडळी आहे ती उभी कर. 2 
विच्या व्यापारांत पडलेले भांड & 
झावाच मी. तांदुळाच्या व्यापारात पैस 
घाळणार नाडी, एकाद्याला उभ 
क्रीत किं तगादा करीत असण त्य़ा 
न घेऊं देणें: उ० तुझें मूल भारा र ब 


1220 [रान 
दिवस त्यानें मठा उनें धरलें आढे;उ० ८ क 


 विश्वमरमराला कजीसाठो आज आठ दिवस 21 

| त्यार 

: घरिलें आहे. एकाद्याला उभा जाळणे भागी 
जाच करणे किं० छळगे घासान क गी १ 
शः 2 डब भमा रा * 
माने सर्वांगी डबडवून जाणे. उ दोऊत 


। 
। 


मिळणे: परत मिळणे, २ सिड. रव, यार्‌ 


उभागत 


राहाणे कि ० असणें ी- जवळ येऊन ठुपणें ; उ० माड्य़ा 
मुलीचें लग्न उभें राहिले आहे, तुम्हाला मी पैसे कसे 
उनने देऊं? ४ प्रातिबिंध ॥क्रि०८ हरकत करावयाला 
वारेत येगे; उ० आम्हासारख्या गरीबांच्या होसा 
कशा भागणार ? जेथें तेथें पैशाची उर्णांव उभी 
राहाते. ५ घडून येगें; उ० त्यावेळी एक गोष्ट 
उभी राहिली, तेणेकरून माझा ब्रेत जागच्याजार्गांच 
राहिला. एकाद्याला उभा असण त्याला मदत 
करावयाला सिद्ध असणें, एकाद्याच्या सावलीस 
उभें न राहणें त्यांची संगत न धरणें; त्याचा 
तहवास टाळणें. उभ्य़ानें यावें आणि ओणणव्य़ानें 
जावें येतेसभया. आपण ताट्यांत आलों असलों 
तरी जातिसमयी नन्नपणानें जाण ब नये: 
प्रसंग पडेल त्याप्रमाणें वागावयाला्‌ आपला! तयारी 
असली पाहिजे. उभें नेसणे, उभें लावणें, उभें 
लावून घेणं ठगडें वगैरे अंगाभो वती अधवट गुंडा- 
ळून घेगे. उभा कासा; रं 
सुरवात करगें. एकाद्याला उभें व सुटणे 
त्याला अस्वस्थ वार्णें; त्याला चॅन पडनार_ होणें 
येथून उठून आपण दुसरीकडे केव्हां जातो असे 
त्याला होणें. उभ्य़ां उभ्यां, उभ्य़ां उभ्यांना!क्र० 
वि० तत्काळ; आतांच्या आतां. उभ्या घाइ 
क्रे० वि० उत्कंठेने, आवेक्यानें, ञोराजोरानें. 
उभ्याने क्रि० वि० उभें राहून. उभ्याने मुता- 
वय़ाचें मग गुरूला काय़ विचारावे? खैर आचार 
केल्यानंतर गुरूजींना त्याच्या योग्यायोग्यतेंसंबं- 
बाने शाळांधार विचारण्याचा कान उपयोग ? 

उभागत [सं०उभय--गत] क्रे०वि० वाटण्या 
वाढावयाच्या अगोदर ( शेताचें पीक्र, पैसा- 
आडका, ३० ) 

उभार [ स? उभा आकार ] वि० उभ्या 
आकाराचे, घड्णाचें, मांडणीचे किं० रचनेचे 

य़रा उलट “बसकट? ). 


( ह्याच क्ट > तकर... 4" 4 
उभारणी [म? उभें करणें किं० होणें] स्थ्री० ? 


उभें करण्याची ० ६ ब 
योजना; कची रचना ति वयल्या जुळव. रेशिवा- 
बय्नाच्प़रा अगोदर कपड्याचे तुकडे जुळवून पाहण, 
% आटत ठेविलेला जो उसाचा रक्ष ,दूध, ३० त्यांना 
3 अनेकवार कढ वेतात ते प्रत्येक. &गुळाचें 
झाघण इ०उभारणीस येणं सिद्दसमीपावस्थेस येणें. 


२२७ 


याला कचरू नथ; 


इंद्र करणें एकादा कामाला पुन्हां । 


किं० होण्याची क्रिया. २ मांडणी, 


उमचळण 


उभारणे [म उर्भे करणें ] स० [क्र० १ ताठ 
करणें; उभें करणें; उभें रचणे कि० मांडणे. २ 
आरंभणे, सुरू करणें.३णकाद्याला टेका र्कॅ० आधार 
देऊन त्याचें काम सुरळीत चालेल असें करणें 
४ एकाद्याला कांही करावयाला चेतावणें किर 
उत्तेजित करणें; त्याला उठविणें. ५ पाहिल्यापेक्षां 
अविक उंच करणे. ६ तर्क; कल्पना , किं० योजना 
चालविणे [के० वसविणें. ७ वस्तूचे अवयव ज॒ळ- 
वून पाहाणें,- ते अवयव पक्के जोडून ती व्स्तु 
वनवावयाच्या अगोदर. अ० क्रि 2 उभें होणें; 
उभे राहाणे; ताठ होणें. २ गळू ३० उर्ग्णे. ३ 
आनंद, प्रेम, आश्चर्ये, ३० भावनांनी ताठ होणें 
: ( अंगावरचे केश ). 

उभारत क्रि ० वि० १ मोघमपणगें, संदिग्धपर्ण, 
२ सटिग्व किं० अनिणींत स्थितोंत. ३ वाटण्या 
न पाडतां ( शेत, इ०च्या ). 

उभारतेपणा पु ०ने:पक्षपातीपगा;समतोल्पणा . 

उभारा [ म० उभा ] पु० ९ परिमलाचा रकि० 
सुगंधाचा उद्भव आणि प्रसार. २ चालूं असण्याची 
स्थिति. ३ चालूं क्रियेचा जोर किं० सकसपणा. 

उभारा (-ळा ) पु० १ नाल्बंदाची ऐरण, २ 
: उमाळा, उद्रेक. २ उठावणी, उभारणी, उ्लातते. 
* अ चाल राहाणे, स्थिरता. ७ मांडणी , आक्काते. 
। उभारू पु० १ ताठपणा, ताठा, उन्मततपणा- 
। २ उभें किं० ताठ असण्याची स्थिति. २ दारि- 
. द्याच्या किं० आजाराच्या स्थितीतून निभावणी 
कि० निस्तरणी . 

उमखा स्त्री? १९ इच्छेचा उद्भव; मनोविका- 
राचा उमाळा, २ प्रश्वत्ते ( कांहीं कामाकडे ). 

उमग [म० खाली उमगणें पहा ] पु० ९ 
: दृशेतत्तीस येणें, आढळून येगे, प्रत्ययास येणें 
। ( क्रि० पेडगें, पाडगें ). २ शोध. 
| उमगणें [ सं० उत्‌ (बाहेर) --मज्ज्‌ (बुडणे) ] 
: स० क्रि० हुडकून किं ० शोधून काढणें. अ०क्रे० 
१ दृष्टोत्पत्तीस येणे; उकलणें; कळून येणें, र 
उघडकीस येणें; प्रकट होणें. 

उमग्या [म० उमगणें ] पु० माग लावणारा; 
तपास करणारा; पत्ता काढणारा. न 


| उमचळगें अ० क्रि उडधून किं० लवंडून 


। 


> 


उमज 


पडगें ( झाड, रोपा, इ० ). &उमचळन पडणें. 
उल्धून किं० ल्वंडून पडणें. 

उप्नज्ञ [ म० खाला “उमजगें' पहा ] पु० 2 
समजूत. २ उलाडा, शोकानित्रात्ते. ३ निर्णय, 
४ आकलळनशक्ति. ५ शहाणपण. 

उमजणें [ सं० उत्‌ (वाहेर)--मज्ज (घुडगे) ] 
स० क्रि2 जाणगें, ओळख; वुद्धीनें आकळणे. 
अ० क्रि तमजणें; दिसून ० आडढडून येणें; 
वुद्धिगोचर होणें. 

उमज्ञांक [ म० उमजणें ] वि० 2 तह 
बुद्धीचा; ज्याचा लवकर उमज पडतो असा. २ 
समजूतदार . र्‍ र रि 

उप्तट पु० 2 ठसा, रेव, आक्राति, इ० स्पष्टपणें 
उठगें किं० दिखूं लागणें. २ मनोविकारांचा मुग्रे- 
वर दिसगारा ठसा. ३ परिस्फुटता. 

उमटणें अ०क्रि2 2 दृग्गोचर होगे; दशोतत्तीस 
येणें; दिसू लागणें. २ मनोविकारांचा ठसा मुदरे- 
वर प्रादुर्भूत होणें. २ ( आवाज, खर, शब्द, ३०) 
स्पष्टपणे ऐकूं येणें. ४ (मनांत ) ठसणें. ", प्रात- 
विंवित होणें. ६ पूर्वी अस्पष्ट असलेले चित्र , रेपा, 
ठसा, इ३- कांही संस्क्रारविशेपामुळे स्पष्टपणे 
उठणें किं० कठणें. 

उमदळणें भा? क० क्रि० वाते होईल असें 
वाटणें; पराकाठेची खंती उत्पन्न होऊन करे ०किळस 
वाटून पोटांत उचळून येणें; मळमळणे, कळमळणें - 
उ० मळा उमदळतें; उ० माझ्या पोटांत उमदळत 
आहे. ख० क्रि० ढवळून गढूळ करणें (पाणी र ठो. 
उमदा [ अ० अमदाह्‌ ] वि० उत्कृट, उत्तम, 


सवोत्कृष्ट ( माणूस, थोडा, आंत्रा १ तांदूळ, इ८ ), 
उमप, उमाप वि० पुष्कळ, मनमुराद, अघळ- 


पळ , ऐसवैस, विपुळ. | 
उमर [ अ० अन्र ] स्त्री वय, वयोमान. 
उमराव [ अ० ' अमीर चे अ० वठ 
“उपरा? ] पु० वडा माणूस (मुसल्मानांसंत्रंधानें ., 
उमलणें [ खं० उत्‌ ( वर )नमील (मिटणे) ] 
अ० क्रि० १ उघडणें, उडून विस्तीणे होणें. २ 
विकालित होणें, फुलें, (फूल, फुलाची कळी, इ०), 
३ भेगा पडून फुटगें ( पाणी 
चुन्याच्या कल्या , 
दाणे, ३० ), ४ मन किर वृत्ति आनंदित होणें; | 


| 
पडल्या कारणानें | 
जमीन, मिजविलेल्या धान्याचे 


ऱ्र 


' गर्भत्याला उष्ण विक्काते 


र उमाट 


मनांतीळ आनंदामुळे ( चंदरा ) टवटर्वांत दिसणे, 
स क्रि 2 खिळ्याचा माथा वळाविगे कि० ह 
तोडीनें ठोकून फुडविणे, २ सुवर्गादिकांचा दागिना 
डाग न लावतां सांबावयासाठो ऱ्या स्थळी केवळ 
क्षार लावुन आभरसैयोगाने दववून बसावे, जड- 
विरे किं० चिकटावगें, ३ भिजत धातलेळे पावरे, 
हरभरे, ३० सोले, 

उमलें [ म० उमदणे |] न० लाद्या, पाहे, 
इ० करावयांच्यासाठो पूवी भिजत घाळन ठेवि- 
तात जे भात, जोंधळा, उ० ते. 

उमळ [ म? उमळगें ] स्त्री» ८ मळमळ, 
वांताःची भावना (त्रि० सुटणे ). २ फार पाऊस 
पडल्यामुळे जमीनीतून झरे उद्भवतात ने प्रस्येक; 


* किं० असे झरे उद्भवग्यांची जमीनीची होत जा 


अवस्था ती. ३ फुरसे, घोणस, इ० डसळें असतां 
सडलळेऱ्या अगांतून रक्त पाझरते अशा दारीराची 
अवस्था, किं०्हे रक्ताचे पाडते प्रत्येक, ४ उप्ग- 
तेन किं दमट हवेने फळें नाण्याची स्थिति, 
&शेतांना उमळ पडणें अतिद्ठाय पाऊस जाल्या- 
मुळें देतें कज लागणें. 

उमळट [म० उमळणे ] न० पावसाळ्यात उत्सन्न 
झालेला झरा किं० ओहोळ. 

उमळणें स० क्रि2 कपडे, भांडी, इ० पाण्यांत 
खळवळून धुणे. अ० क्रि८ 2 पाणी फार ञाल्यामुळें 
जमीनांत झरे उत्पन्न होणे. २ फरसें, धरोणस, इ०- 
च्या विपारामुळें शरीराचे कांहीं भाग कुजून त्यांतून 


. रक्त, पू, इ० वाहूं लागणें. ३ पाणी फार आल्या- 
. मुळें झाडाचा मुळें सईल होणें . ४ फार उष्णतेमुळे 
। कि० उदाऱ्यामुळें फळें सडूं लागणें, ५ फार शिळे 


झाल्यामुळें पाणी बेचव होणें, ६ कळी, फूल, इ० 
विकसणें, ७ चुना पाण्यानें विरणें. ८ वांतीची 
भावना होणें. ९ स्त्रीच्या पोटांतील जो कोंबळा 
ब झाल्यामुळें तो वाह्देर पडणे. 
र उमळा ॥वि० मळमळीत : पचपरचीत, बरंचव, 
नारस, ( फळें, खाचे, -7 ) क 

_ . उसळावण न० मळमळ [० करमळ ( सुरणें, 
येणें, इ० ), 


3 _ ७ 2) 
उसा वि साधा भोळा ; अशिक्षत; छक्केपेंज 


| ज्याचे अंगी नाहींत असा. 


उमार पु० खाला उमाठा ' पदा. 


उमाठ 


उसाठ वि? उंचावरचा; उंचवट 

उमाठा [ सै० उत ( वर )-- सं० मस्तक, 
(म० माथा ) ] पु० उंच जागा; डोंगराचा माथा 
२ प्रसाद, बोभाटा . ३ रप्टपणें एकादी गोष्टारक० 
निचे स्वल्प कडून यण; उलगडा & उसमाट्यास 
येणं उघडकीस येण, जगजाहीर होणे. 

उसाड स्त्री समुद्राचा क्षान 

उमाडा पु० 2 वांतीचा भावना लहरी ल्हररान 
होणें; उसदडून किं० भडभडून येगें. २ पाण्याचा 
जोरदार प्रवाह; चिळकांडी . ३ दुःख, प्रेम, आनंद, 
३० मनोविकारांचा उद्रेक 

उमानणें, उमाळण, उसा 
आणि मापें ताडन पाहाणें. २ तुलना करणं 
पाहाणे. २ तोळून किं० मापून वजन किं०  पारे- 
ए ठेरवून नक्की करणें 

उमाणा पु० माप 

उमाप [ सं० उत्‌--माप ] वि० अथळपवळ 
मनमुराद; यभ्रेच्छ; पाहिज 1ततके उमाप 
लगीन सावधान न? उभळपट्टा 

उसाला, उसास पु० ८ मळमळ 
भावना, उचंत्रळा ([क्रे० येणे), २ क्रांथ, आनद 
प्रेम, कामवासना, इ० मनावेकारांचा उद्रेक क८ 


पणें स०क्रे० 2 वजनें 
[डन 


उसळी कि? 


वांतीर्चा ' इ० खलास होणें. 


२२९९ 


: निथळणारा. 


उरता 


मुलगा. २ एकाद्या नोकरीसाठी पुढें आलेला. 
उमेदवारी स्त्री” १ आद्या किं० अपेक्षा. २ 
आत्माविश्वास. ३ प्रोड देस येणें. ४ प्रोड द्या. ५ 
आपली पाळी किं० संधी येईतोंपर्यंत खोळंबून किं० 
वाट पाहात बसणें ( 1० करणें ). 

उमेराघामेरा वि० धामानें डवडबलेला; घामाने 
[ अमर्याद. 

उसोप, उसाप वि० पुष्कळ, विपुल, अगाणित , 

उम्हास, उम्हासा पु० उमाळा. 

उयला पु० पावव्याचा सोलाणा, 

उरक [ स० उरकणें ] काम घोटाळ्यांत न 
पडूं देतां शेवटास नेण्याचे सामर्थ्य; काम लवकर 
आणणे शिताफीने करण्याची तागद. 'उरका? हाही 
शब्द ह्याच अर्थानें योजला जातो. &कामसाचा 


। उरक पडणें कामांतील घोटाळा नाहींसा होऊन 
। काम शेवटास जाण्याच्या पंथास लागणें. 


उरकणें स० क्रि काम आटोपून समाप्त करणें; 


। काभ करून टाकणें. अ० क्रि० १ समाप्त होणे. 


लर, २ गडू ० रटाट्रून फुगणे. ४ | 


[दळाचा जोर; वादळाचें पूर्वाचन्ह. ५ आजाराचे | 


पू्वीचिन्ह. ६ छोकल्याची लइर (क्रे०्येणे) 
&उमासा टाकणे विसावा घण 

उमाळा पु०, उमाळा स्त्री ०९ मळमळ वांती ची 
भावना; वांतीची लहर. ६ मनावेकारांचा लहर 
पिं ३ कड, कढावा जोर, उकळी. ४ 
उळ्ााडा ( काभाचा, व्यवहाराचा, हिशेवाचा 


>, द्र्वा 


चा रोग, &ेउमाळा, उमाळांस, उमाळ्यास, 
किं० उमाळ्या यण की० पडणे प्रकट होणें 
उघडकीस यग, जहर हाण 

उभ्रेद [फा० उमीद्‌] खरी० १ आशा. २ अव- 
सान. २ आत्मावेश्वास, ४ प्रॉढ वय; पारपक्क वव 
€उमेदीस येणे परिपक्क हाण; भाढ दरात यण, २ 
०च्या बद्दल आज्या वाटं लागण ,(फळ;सुल्गा ,सुल्गा , 
त्रेत, योजना , इ०्संबधान ). उभलेदवार वि ०८ हिंम 
तदार: प्रोढ द्शेस आलेला, पु०९ पराक्षस आलला 


शेवटास जाणें; संपणें. २ मरणें. ३ पैसा, सामग्री , 
४ आटोक््यांत असणें; आवरता 
येईल असा असणें; उ० हा वैल मला उरकत नाहो. 
&उरकता मार्ग ,-रस्ता पु०, -वाट स्त्रो० प्रवा- 
साला किं०चालावयाला सोपा मागं, रस्ता .किं०वाट. 

उरकमणें अ०क्रि० चिकटलेले कण गळून पडणें , 
( ताटाला चिकट्लेलों भाताचा शितें, कपड्यांना 
लागलेला वेरकचरा , मळ, इ० ). 

उरग [ सं० उरानें जातो तो ] पु० ताप, 
सर्प, &8उरगाशन पु० १ मोर. २ गरुड. उरगेंद्र 
पु० १ शष. २ वासावा 

उरजा स्त्री० पदार्थ टिकावा [कें० पुष्कळ दिवस 


क्रे पडणें ). २ अभिज्वाळांचा झोत. ६ धान्या- । कामाला यावा किं० सुंदर दिसावा म्हणून त्याची 


घेतळेडी काळजी; नीटनेटकेपणा. & ८ची उरजा 
राखणं म्ह० काळजीने वापरण [क० ठवण 
रणें [ सं० उर्वरित च्‌ शिलक राहिलेले ] अ० 

क्रि० पैसा किं० सामग्री खर्चावयाचा [ततका 
खचेल्यानैतर कांडी शिल्लक राहाण; [शलक पडण 
बाकी राहाणें; उ० पंक्तोंत दीडशे लाडू मी वाढले 
आतां पन्नास उरले आहेत 

उरता [म० उरणे] वि०अंशत: उरळेळे, ७उर- 
ता करणें पूणयण न दइिलड, अंशतः बाकी ठावे- 


उरता द 


उलकरटणं 


लेले; उ० सव्मादे रुपये क्जापैका मी शभर फेडले 
आगि ५चवीस उरते केले 

उरता [ म० उरण ] स्त्री८ कमताड; अपूणता 
& उरता न ठेवणें ( क्रि राखगें, 'वरणें, बाळ- 
गणे ,राहाण ३०) एकाद्याला मारतांना , निदितांना 
शिव्या देतांना, किं० झोडपून काढतांना कचर न 
खाणें किं० संकोच नवाळगणे किं० भीड न धरणें: 
उ नार्‍या, तूं माड्य़ा वाटेस जाऊं नका; गेलास तर 
मी तुला असा झाडपून कार्ढांन कॉ याद रखेसी; मा 
तुर्झी उरता ठेवणार नादा. एकाद्याची उरता न 
घरणें [क८ न ठेवणें 2 त्याची वाट न पाहाणे: 
तो नाहीं म्हणून आडन न वसणें, २ याचा मोठे- 
पणा न राखणे, 

उरदाणा [ म० उरलेला दाणा | पु० तोव- 
र्‍यांतालि वान्य घोड्याने खाऊन उरलल दाणे, 

उरफाटणं अ० क्रि० 2 उलटे होणे, २ प्रांत. 
कूल होणे ( काळ, देवत,इ० ). 

उरफाटा वि० 2 उल्टा, २ प्रातिक्रल, 
फाटा सुरफाटा वि अंगात; उलटा आणि अंगात: 
सुलटा , 

उरवण , उरंबरगें 


ललटा, &8उर- 


उरपणें [ म ऊरऱन्छाता ] 


अ० क्रि धोंडा, वेल, ३८ नो आतेश्रमाने कि 
कष्टाने उरो फुटणे, 
उरमट [ सं० उन्मत्त ] वि८ उद्धट, फाजील 


धीट; सेभ्यांशी असभ्यपगें वागणारा किंठव्रोलणारा 

उरमरटणे अ० क्रि असभ्य कि 

उरवड्‌ [ म० उरणे ] स्त्री> शिल्क; ज्यास्ती 
होऊन राहिले तें 

उरवळां, उरोळी, रोवळी स्त्री८ तांदूळ, डाळ, 
इत्याद पदार्थ पाण्याने धुवावयाचे जे धातचें ० 
बांबूच्या तारांचे सच्छिद्र पात्र असते तें. 

उरावेण स० क्रि० सर्व पदार्थ खर्च न करणें; 
कांहो शिलक राहूं देणे; कांहो शिलक रार्हाल 
अद्या रीर्तानें खर्चणे . 

उरश्ी स्त्री० क्रतुमती होऊन जिचे स्तन मोठे 
झाले आहेत अशी पुलर्गी 

उर:खर [ ख० उरानें सरपटणारान्न्सर्प, इ० ] 


1ाव० उरानं सरकत जाणारा ( प्राणी, जसें सर्प, 
आळी, गांड्रळ 9, 


दट होणें 


| 
| 
| 


उरस्फोड [ सं० उर्सच्छाती , स्फुट फुटणे; 
स्फॉटन्न्फुटणें ] स्त्री> एकादा विषय कि० कॉण- 
तेंदी काम विद्यार्थ्यांला किं० दुसर्‍या कोणाला 
समजावून सांगण्यासाठो केलेळे श्रम ( ऊर फुट- 
पर्यंत ); एकाद्यारची समजून पाडाबयासाठो केलल्या 
स्पश्टीकरगाचे कष्ट, 

उरा पु० नंदांच्या पात्राच्या तळाचा उथळ 
भाग ( जॉ नर्दाचें पाणी ओसरळें असतां मध्ये वेटा- 
सारखा होता ). 

उराझुरा वि राहणारा; 
मतानें मंडळात न मिसळणारा. क्व 

उराड [ म० ऊर ] न० १ पुढ आलली छाता 
२ छाती ( तुच्छतेने ). &उराड काढून चालणे 
त्ञ्ञकटेंगिरीरने किं० ऐे्टांत चालण, 

उरी [ म० उरणें ] स्त्री” डिल्क, 
अवशोप ( क्रि० उरण, येणे, इ० ), 

उरूबरू [फा० रू-नस-र्च्तोडास तोंड | 
क्रे? वि० समक्ष, समोरासमोर, डेखत, स्त्री? 
पुढें असगे, समक्षता 

उरूस [ अ० अस ] पु० 2 मुसलमान सा'वूच्या 
संबंधाचा उत्सव; पीराचा प्रतिवर्षी सत दिवशा 
जो उत्पब करतात तो किं० च्या दिवशी जी ञत्रा 
भरते ती. २ मुसलमानांच्या लय़ांतील मेजवानी. 

उरोज [खै०८ उरस<छाती; जन्‌ उत्पन्न होगें] 
पु० त्रियांचे स्तन, 

उरोटा पुरोटा पु० णें असेल त्याची भर कर- 
णारा पदार्थ . 

उरोसुरो अ० मुलाला स्तनपान दिल्यावर 
आया जा उडार काढतात तो. &उरोसुरो बाळा- 
पाटा दूध जरा ह दूव मुलाच्या पोटांत पचो ! 
न० वस्तु लाटणं किं० चोरून दाबून ठेवगें; उ० 
व्या पैशाचे ह्यानें उरोमुरो केलें 

उरोळी स्त्री> 2 शेताची हद्द दाखविण्यासाठी 
घातलला वॉव [के० ढिगारा. २ रांवळी (त्राबूंची 
किं० धातूची; तांदूळ, इ० धुण्याच्या उपयोगाची ) 
उवोस्त [सं८] वि० १ उरलेले. २ अतिशय 


अनत्लाग मोकड्या 


त्राकी , 


उवा [सं ] स्त्री” १ प्रथ्वा. २ माता. 
2$-मंडल न० भूमंडळ 
उळकरणें, उलळरडणें स० क्रि० ? इतस्ततः 


फकण अव्यवस्थित करणे. ३ ओखत्राडन 


उलखणे 


काढणें, ४ पदार्थाचे अवयव कि० भाग वेंगळे वेगळे 
करणें कि? काढणें. ५ सोडविणे, मोकळें करणें, 
उत्हगडणं , 

उलखणें [ स॑० उत्‌ ( न )न॑'म? हाख ] 
“अ० क्रि० २ पोटा लाख घालून वोलला दागिना 
आंतील लाख दिसण्या इतका शिजगें. २ सांवकामन, 
खिळा, डाग, ३० निखळणें कि० नाहीसा होणें 
( कडी, फासा, खीळ, जोड, सांधा, इ० चा ). 


उलग स्त्री० मोया परिमाणांतून कैं० राशॉ- 


तून शिलक राहिल्ला भाग; अवशेष. & उलग 
वारणें किं उलग वरून टाकणे दालक 
राहिलेला भाग देऊन किं० काहून टाकणें. 
उल्गडणें [ म? उ--छगटणें ] स० क्र० ९ 
गुंडाडून किं घडी करून ठेविले 
घडी मोडून पसरणे किं 
क्रें० नॉट पाहातां येईल 
अुंतलेला दोरा किं ० घातलेली वेणी उलगडून साफ 
करणें, ३ यंत्र वौरेचे_ अवयव पृथक करणें. ४ 
गुंडाळून ठेवलेला पदार्थ मोक 
, समाप्त करणें; संपाविणे; निकालास लावणें. ६ 
दु्जेय विषय स्पष्ट करणें; ०चा घुलासा करणें.» 
क्रि ९ मोकळा होणें. २ उद्रडा होंगे, साफ 


होगे, स्पष्ट होणे. २ रचळेळा कि० व्यवास्थित 


लेळें जें वस्त त्याची । 
७ वापरावयाच्या स्थितीत , 
अश्ा रूपांत आणणें. २ . 


ळा करिं० उघडा करणे. , 


रीतीनें ठेवळेळा पदाथ ढासळगे. ४ पंचाईत, शका, | 


|: 


घोटाळा, अडचण, पेच, गुतारयुंत, ० नाहाँसी 
होणे, ५ निकालात किं० शेवटास लागणें. ६ 
-आजार हटणें. ७ विशिध क्रतु 
साळा, इ० ) संपणे. 

उलगडा [ म॑० उलगडणें ] पु० ६ पेंच, 
पंचाडेत, अडचण, घोटाळा, किं० दौका, यांचें 
(निरसन. २ दुर्बोधता किं० दुज्षेयता किं० काठिण्य 
यांचें निराकरण. २ अव्यवस्थित वस्तूची केलेली 


ठय्मवस्थित मांडणी. र 

उलगणे अ० क्रि संपणे, समाप्त होणे, उर- 
कगें, निकालास क्रि शेवटास लागणें (ल्य्म, मुंज, 
इ० कार्य; तारण्य , ड्‌ ० दशा 9 वसंतादि क्रतु ). 
स० क्रि० १ समाप्त करण र शेत, बाग, मळा $ 
इ० तील पिके, फ७) धान्यें, इ० काहून घेणें. २ 
बारदानांतून पदार्थ बाहेर काढणे. ४ काहो 
कॉम; कार्य किं० वप्रवहार , आटोपणें, आवरण, 


। उलट खाणें उल्टों; शमलेल्या 


( उन्हाळा, पाव- । 


कं शेवटास नेगें. &उलगा उलग, 


' उलगामालगी स्थोी० १२ एकाद्या कामाचा कि 


व्यवहाराचा पसारा आवरणें. २ एकादे कार्य समाप्त 
झाल्यानंतर त्यासंबंधाचा जो सामानसुमान इठ्चा 
पसारा त्याची आटपाआटप करणें. उलगाघाल 


। स्त्री २ व्यर्थ खरपट; रिकामा खटाटोप. २ लहान 


मुलाच्या खोड्या [० त्यांनां केलेडी अव्यवस्था . २ 


. भलभलतों कामें करणें. ४ उठाठेव. 


| उ० तुझे जवळ मी पैक्षे उसने 


कय 


उलघाल स्त्री०१ आजारी माणसाची अस्वस्थ- 
पणाने धडपड रके? तडफड. २ उप्मा, तहान, 
भूक, ६० मुळें आलेला अस्वस्थपणा ( क्रि होणें ) 
३ भलभलत्या खटपटी . 

उलट [ म० उलरणें ] पु०, स्त्री ०१ पूर्वेस्थिती- 
वर येणें. २ पूर्वीचा जोर, सामर्थ्य, इ०्चा पुनः 
उद्भूव , प्रादुभाव, किं० पुन्हा येणें. ३ वळलेली 
दोरी, इ०चें उलाडणें. ४ वचनभंग, एकदा किं० 
पूर्वी कवूळ केलेली गोट अमान्य करणें किं० नाक. 
वूल करणें किं० तादिरुड वागणें ( क्रि खागें ). 
, परत फेड करणें ( वैराची , उपकाराची , वस्तूची , 
पैश्याची ०). स्त्री” ओकारी , वांति. क्रि2वि०उलट 
पक्षा; दुसऱ्या पक्षी; ह्याच्या ऐवजीं किं० वर्दर्ला; 
मागावयाला आलों 
होतों, पग उलट तूंच मजपाशी पैसे उसने माग- 
तोस, तेव्हां आतां मोठी पंचाईत आली. छेउलट 
तपापणी स््री० फेरतपालणी; तपासर्णाचें परीक्षण . 
आजाराचा पुन्हा 
उद्भव होणें. उलटकर_ वि० वहुतेक निराधार 
म्हणून किंचित्‌ धक्का लणितांच डासळणारा (धोंडा , 
रचना, बांधकाम, इ० ). उलट ढाळ देणं १ 
स्वपक्षीयांवर शत्रुत्व करून उठणे. २ दिलेळें वचन 
किं० भोगलेली प्रतिज्ञा मोडणें किं० उद्लंधणें. 
उलट वारा पु०. तोंडावरचा वारा. उलट हुकूम 
पु०१ गी 
माच्या उलट किं० विरुद्ध 
ह्ली० खरें न पाहणारे किं० 
करणारे जग. उलटी पूजा स्त्री० निंदा, निर्भ- 
त्सैना, उलटी बाहली स्त्री पहावयाचा पदार्थ 
अगदीं डोळ्याजवळ व्यावा लागतो अशी डोळ्याची 
रचना. उलट्या बाहुल्यांचा वि० ज्याला पहा- 
बयाचा पदाथ अगदो डोळ्यांजवळ धरावा लागतो 


3-1 


अता. .( माणूस ). एकाद्याची उलटी सुलटाी 
करण ८ उलटी सुल्टी हजामत करणें याची 
फजीती उडविर्गे, उलटें दाह्ाणपण न ० मृग्वंपणा 

डस्टणी स्त्र2 2 एकदा मोजललं धान्य पुन्टां 
माजण ( कांदा शंका आल्यामुळे ). २ लेण्याची 
पुन्हा तपासणी 

उल्टण ख०क्रे० 2 भिन्न प्रकारे मांडणे , रचगे 
जडावग, इ०, २ ळवंडणं , उपडे करणें पुन्हा 
करण, ४ संपवून टाकणें (काम, कारभार, व्यव- 
हार, सोंद )* ५ उकल, उल्गडणें, सांड 
वरणे ( कोडे, प्रश्न, स्वप्त, 2० ). अ० क्रि2 2 
उपडे होणें; पाल्यें होणें. २ परत वळणे किं फिरणे. 


दिया बदलणे. ३ ताप, खोकला, इ० नों पुन्हां 
जार करण. ४ गत होणे: होऊन जाणें: ओलांडले 


जाण; उ० त्याची तिशी उल्टली नाही. &उलटन 
गोष्टी सांगणे, उलटून बोलणें वडील माण- 
सांशय उमटपर्णे बोलणें; मर्यादा सोडून वालगें. 
उत्लटणें न० आान्याचा साधारण आजमास 
"पाहण्यासाठी तें मापावयाला त्रेतलेली टोपर्ला, 
हॉरॉ, ३ | 
उलटी [ म? उलटणें ] स्त्री०८2 खाऊन पोट.त 
घातलेळें अन्न मुखावाटें त्राहेर पडणें; ओकारर , 
वाति. २ उळ्ट दिद्योची गाते ( खाणें, देगें, मारणें, 
घेणें, इ० 3, ३ वचनभंग; कवूल केलेडी गोष्ट नाक- 
वूल जाणें; नव्या पक्षास मिळणें ( क्रि० करणें ), 
उल्लटटून क्रि वि० उलट रीतीनें; पहिल्या 
्क्के० मान्य केलेल्या सरणीच्या विरुद्ध प्रकारें. 
उललंडणे स० क्रि०, अ० क्रि? ल्वंडणें ; उल- 
थणें, सांडणें. 
उलंडी [ म० उलंडणें ] स्त्री» होडी उपडी 
होऊं नये म्हणून तिला एका अंगास वावखंडांच्या 
टोकांस एक लाकूड बांधतात तें. 


उलणें अ० क्रि भूमि, शरीर, फळ, इ 
आंतील जोरामुळें फुटणे, फाटणें, तडकणें, किं० 


भेगाळणें . 

उल्लथ [ म० उल्थणे ] स्त्री» डोंगराची किं 
गांवाची अगदीं पलीकडची हद 

उळ्थण न०, उल्था पु०१ भाकरां, पोळी 
थालापोट, इ० खाद्यांची तव्याला लागलेली बाज 
वर करून नं वरची बाजू तव्याला लागल अद्या रीताी- 


नर 


त्ह्ख्ल 


उत्ट्ररवर 


नें ठेवावयाचे हत्यार; कुटावयाचा , कांडावयाचा , 
० ठेंचावयाचा कोणताही पदार्थ ख्यालावर करा- 
वयाचे सावन 
उललथणं [ सं० उत : तल ] स० क्रि० 2 पर- 
तणें; खालची वाजू वर आणि वरची बा जू खाला 
करण, २ उल्टणं; आंतली वाजू वाहेर आणि बाहे- 
ची व्राजू आंत होईल असे करणें, ३ कोणतेही 
घोटाळ्याचे, जिकीरीचे, किं० कष्टाचे काम वरून 
टाकणे. ४ हापटणें, जमीनदोस्त करून टाकणें: ३० 
गोविंदराव इतका भक्कम गडी पण दोन दिवसांच्या 
तापार्ने हांदां म्हणतां उलथला ! ७ ल॑बडन पाडणे 
०2 क्रि 2 खालची व्राजू वर आणि वरची 
वाजू खाला होईल अश्या रीतीनें वळणें [किं८फिरणें. 
२ आंतळी वाजू वाहेर आगि वहिरची वाजू आंत 
होईल अशा शतीनें वळणे [करि फिरणे, २ आपटणे, 
४ उलथून पडणें, ५, तडकाफडकी मरणे. 
डळ्यथा [ म० उल्थणें ] वि० उताणा; पाठी - 
वर [नजल्ला; तांड वर आहे ज्याचें असा. 
( पाज्या ' याच्या उल2 ), पु०८ उत्तर ( क्रि 
देणें ), २ उलट पक्ष; विरुद वाजू. २ पडीत(जमीन 
2&उळया पसा पु० भाक मागण्याचा करम 
कैठावाचा जव्हा पहावं तेव्हां उल्था पसा. असतो 
लचा [ म० उल्थणें ] स्वी वळाविणे , उल्टणें 
रावण, ( क्रि०् देणें, खाणें, घेणें, इ८ ), 
उल्फा पु० त्राह्मणादिकांस भोजनार्थ डाळ 
तांदूळ, इ० जें पाकसाहित्य देतात ते. शिधा 
उत्धवण न० विणकामाच्या फणीला [चिक- 


उठ 


' ट्रन राहलल तंतु 


उलळागार [ फा० ] 2 प्रवासी, 
वतां आलेला माणूस 

उलाघाळ, उळाहाल स्वी» 2 आजाऱ्याची 
वडपड [क ०तडकफड २ खटपट खटाटाप,३ कारस्थान 

उलार स्ा० १ वांत. २ उडी, उखळी, ३ 
आनंदाचे भरतें. वि० उल््लेली 

उतल्लाळ, उलाळणें खाला : उ्लाळ ?, ' उला- 
ळण * पहा 

डालगे न० वेठकाम, विगार 

डालसा [वे० अगदा थोडा 

उल्धूक [ ] पु० घुबड. 

उळूखळ [ सं० ] न० उखळ, उखळी 


२नबवोला- 


उललढालं न० वर “ उलाढाल * पहा. 

उल्का [ सं? ] स्त्री» 2 आकादह्यांतून पड- 
णारा तारा. २ मशाल ३ ज्वाळा. ४ कोलित. 
४8उल्कासुख पु० ब्रह्मराक्षस, उल्कापात पु० 
९ तुट्ळेडा तारा; ताऱ्याचें तुटणें. २ स्वारी करून 
आलेल्या शातूर्ने केलेला नासाडी, जाळपोळ, ३०.२ 
कोणत्याही प्रकारची नासाडी [८ मोठा विध्बंत, 
- उल्‌वण [ सं० ] वि० ९ दाट. २ विपुल. ३ 
विस्तृत, ४ स्पष्ट, ५ भपकेदार. ६ भयंकर, उत्र, 
£ सह. न८ २ वात, पित्त, आणे कफ ह्यांचा 
क्षाम, किं० ह्या क्षोभापासून जी विक्काते होते तो. 
२ मोठे संकर; नासाडी; विभ्वंस. २ कोणत्याही 
प्रकारचा संकटाचा प्रसंग. 

उट्मुक [ सं० ] न० कोलीत, जळतें लाकूड, 
 उद्लंघ पु०, उल्लंघन न० [ सं० उत (वर) 
लघू ( आलांडणें ) ] १ ओलांडणें, पार जाणें, पली- 
कडे जाणे. २ अनादर, अपमान. 

उद्छघणें [ सं० “ उल्लेघ ' पहा ] ख० क्रि० 
१? ओलांडणे, ०च्या पार जाणें, च्या दुसर्‍या 
बाजूस, कांठास, [कं० तीरापत जाणें. २ अनादरणें, 
अवमानर्णे. 

उल्लंघित [ सं० ' उल्लंध ' पहा ] वि० २ 
ओलांडलेले. २ अनाइत, अवमानेत. 

उल्लसित [ सं० उत्‌ ( वर )-"ल्स्‌ ( प्रका- 
शणें ) ] वि० १ पसरलेला. २ उसळलेला. ३ 
प्रकादलेला. ४ विकसलेला. ५ आनादेत. 

उल्लाप [ सं० ' उललासत ? पहा ] पु० ८६ 
आनंद, हर्ष. २ चित्ताची प्रफराछित वृत्ति. ३ रोमांच . 
आधींच उल्लास त्यांत फाल्युनसास कोणी 
माणूस स्वभावाने वालट आणि खोडकर असून 
त्याला वात्रट्पणा आणि खोडकरपणा करण्याची 
संधी मिळाली असतां पारेणाम भयंकर होणारच! 

उल्लापणें [ सं० “ उछासित ? पहा ]1 अ० 
क्रि० १ आनंदें, हर्पणे. २ चित्ताची वृत्ति प्रफु- 
लित होणें. २ रंगेळ होणे. 

उल्लाळणें, उल्हाळणें अ० क्रे० ९ पाण्या- 
तल्या पाण्यांत 2ण्णादिशी उडी मारणे , [किं अशी 
उदी मारून बाहेर पडणें. २ आनंदाने इतस्तत: 
बागडणें [क्रे० उड्या मारणें. २ गवांनें फुगणे. 


रा उंवळा 


उल्लाळणें, उल्हाळगं अ० फ्रि? ९ मागें 
लवंडणें किं० उल्टणें ( सामानानें भरलेली गाडी ). 
२ मागें लवंड्न पडणें ( मनुष्य ). 

उल्लाळ!, उल्हाळा पु० 2 उडी (माश्याची).२ 
आनंदांची उकळी; दर्पांचा उद्रेक. २ गवांनें फुगणे. 

उल्लू [हि० उलून्युवड ] वि० १ अमली पदार्थ 
ज्याच्या अंगांवर आला आहे असा; अम्मल चढलेला. 
२ काम, क्रोध, ३० मनोविकारांचा श्वोभ परमा- 
वधीला गेला आहे ज्य़ांचा अता. २ मूख, अडाणी. 
४ अयंत उत्कठित. 

उल्लेख [सं० उत्‌ ( वर )न-ल्खि( रंघा काढणें, 
खरडगें )] पु० १ निदेश; लिहिण्यांत इंघन्मात्र 
कथन, २ उच्चार; बोलण्यांत इंपन्मात्र कथन, २ 


। हणून किं. खरडून काढणें. ४ सहाणेवर घासणे. 


८ ओरखडणें, -ला चरे पाडणे. 

उल्हाट न० प्राचीनकाळी शत्रूवर जोरानें दगड 
केकण्याचें एक यंत्र होतें तें; गरनाळ; दृर्हांच्या 
काळा तोकेचा उपयोग जसा होतो तसा प्राचीन 
काळीं उल्हाटाचा होत असे. [ सणें * पहा. 

उल्हास, उल्हासणें वर * उदास ), ५ उल्ला- 

उल्हाळें न० कोष्ट्याच्या भागाच्या ओवीची 
खुंटी किं० खीळ. 

उंबला पु० पावटे, हरभरे, इ०चे जे सोळे किं० 
सोलाणें त्यांतील एक एक दाणा. 

उवला [म० ऊ] वि० उवांनीं भरलेले 
( चिरगुट ). 

उवळ, उंवळ [ म० उवळणें ] वि 
पीळ जरूर तितका जात नाहीं अश्ी ( 
सैल पिळाची दोरी, सुन, सूत, ६०. 

उवळणें, उंवळणें अ० क्रि? ९ स्त, 
दोरी, इ० पीळ नाहींसा होऊन सईल पडणें, किं० 
उलगडणें. २ आंबा, फणस, ३० फळ पाडास न 
भेतां कांदीं विक्रतीनें पिकल्यासारखें होणें. २ फुरसे, 
घोणस, इ०च्या दंशामुळें अंभांतील रक्त रन्भांतून 
बाहेर पडणें. ४ अर्धवट खची केलेला बैल कामविकार- 
युक्त किं० वीरययुक्त होणें. ५ एकाद्या माणसासंबंधाने 
अंत:करण प्रेमयुक्त किं० प्रसन्न हाण, 

उंवळा [ म? उंवळणें ] वि० १ ज्यांत मिष्टता 
नाहीं आगि जें खाठें असतां मळमळीत लागतें असें 
फळ ( आंब्रा, फगस, इ० ). २ सोरस ( भाषण); 


० 


जितका 
रा 


री); 


र, 

> 
नट 
भर 


सुंभ, 


1 नस्तेज (मुद्रा); कतत्वशन्य ( माणूस ). 2 असावा 


1 तेतका पीळ नसलेडा ( दारा, दोरा, सत, ३० ). 
उवेर, उवेरी [ म० उरणें ] स्त्री 2 वाढावा. 


२ त्राकी, शिळक. ३ कामाला पुरून राहिलेला 
अवदोष . 


उवेरा, उवेला [ म० ऊ ] वि 
लेळें ( डोके, चिरगुट, ३० ), 

उद्यागत, उद्योगत [ म ० उलें--गात ] न८ 
२ गादीची डोक्याकडची बाजू, २ शेताची उंच 
होत गेलेली वाजू किं८ कड. 

उ:दछाप, उडशशाप, उद्याप [ खं० उत्‌ (नष्ट) 


उबांना भर- 


"शाप ' पु० शापापासन सुटका करण्याचें 
वचन; शापनिवृत्यर्थ वर. 


उशी [ खै०८ उत्‌ ( वर )--श्ीपक ] स्त्री८ 
निजळठें असतां डंक्‍्याखालो घेतात जो आवार तो. 

उद्धार पु० 2 दिरंगाई, विळेव. २ अवकादा; 
ठरावीक समंयाच्या अगोदरचा अवाधि . 

उद्यीर [खं०] पु०्वाळा ( एक सुगंबी गवत ). 

उश्शीरां [ म० उर्शार ] क्रि वि 2 कांहा 
चवळा[नतर यांग्य [क० ठरल्या वळानंतर 

उद्याल न० स लावल्ळ ठत. 

उद्योंगत “ उत्षागत पट्टा, 

उश्राप ' उ:शाप ? पहा. 
__ उश्नामा [ सं० उत--स्त ( स्मरणे ) ] पु८ 
केलेल्या उपकारांची आठवण करून देणें ( क्र 
करणें ). 

उश्चाल [सॅ उत्‌ (वर) [अस्‌ (श्वास टाकणें)] 
पु० उच्छास, श्वास सोडणे, 

उष:काळ [खॅ०उपस्‌ ( पदाट )--काल] पु० 
पहाटच्या पांच घटका रात्रीपासून तीन घटका 
राव राहीतोंपर्यंत जो काळ तो. 

उप:पान [सँ० उपस (पहाट) --पान (पिणें)] 
न० उप:काली नित्य नियमाने उष्णतादिनितृत्यर्थ 
उदकपान करावें अस्ते वैद्यक्ञाज्ञांत सांगितलें आहे तें. 

उष्टरखाना [ सं० उष्टच्उंट; फा० शुतरर[. 


२३० उष्टे 


भांडा किं० उष्टे हात धुतळ आहेत असें पाणी; 
टाकून द्यावयाचे पाणा. 

उष्टावण, उप्टवण [स ०उ2 करा] न० मुलाला 
अन्न खाऊं घालाबयाच्या प्रारंभाचा एक सैस्कार 
किं० विधि. 

उष्ठा [ सं० उत ( वर ) - शिट ( शिलक 
राहिळेडे )] वि०श्खाण्यासाठां ज्याला तोंड लाविल 
आढे असा. २ अधेवर खाऊन टाकून दिले, २ 
कांडी खाणे झाल्यानंतर न थतलेळें तोड, हात , ३० 
४ उट्टे धुण्याच्या उपयोगाचे ( पाणी ). ५ दुस- 
ऱ्य़ानें पूर्वा भेषिगळेडी , सेविलेली , कि.० अनभाव ठेली 
वस्तु. ६ दुसऱ्याने काढिलडी , सचावळलली (योजना , 
युक्त, विचार, कल्यना , ४०), ७ भोजनांत वापरळल 
ताट, वाट्या ,चमचे, इ० पदाथ (वुवावयाच्या अगो - 
दरच्या स्थितांताल).&उप्टा विट'ळ पुन घरासलल्या 
खरकर्या भांड्यांच्या खरे किन आंचत्रलेर्‍्या मा- 
णसाचा स्पर्श, उष्टी स्री स्त्री ० पतीने किं० काणाही 
पुळुयानें उभभोगिळेळी स्त्री; विर्याने अशी स्त्री. 
उष्टी पत्रावळ स्त्री देहावक्रय़ करून पोट भरणारी 
ह्री; रांड; वारांगना . उष्टी हळद स्थ्री० वधूच्या घरा 
देवदेवक बरसावयाच्या आध ववूस न्हावयास वाळून 
तिच्य़ा अगास लावून उरळठी वराच्य़ा अगाला 
लावावयासाठो वाजतगाजत नेतात ती हळद, किं 
त हळद नेण्याचा विधि, उद्रेखळी स्थी० उटें अन्न 


हळद 


. किंढ्पलावळी टाकून यावया साठी केलेला खड्डा . उष्टा 


उंट; खानावर, जागा ] पु ०उंख्वाना; उंट वांवा- 


वयाचा तबेला . 
उष्टवड, उष्ठवळ स्त्री खाली ' उष्टावळ'पहा 
उष्टवणी [ म उप्टेंस-पाणीा ] न०्ज्य, पाण्यांत 
ताढूळ घुतळे आहेत , किं० ज्या प,ण्याने खरकटी 


बोळ पु० पूर्वी दुसऱ्या कोर्गातरी काढळेळा वि० 
सुचाविळेळा परंतु आतां आपला म्हणून दिमालानें 
सांगितडा जाणारा विचार, उष्टा नवरा पु० विज- 
वर नवरा. तो उपट्या हातानें कावळा हाकीत 
नाहीं तो आते कंजप आहे (न धुतलेऱ्या हातानें 
कावळा! हाकलऱ्यास एकादे शीत उडन कावळ्याच्या 
जवळ पडळ आणि ते त्याला खावयाळा मिळेड; ते 
शीत देखील ज्याची देण्याची इच्छा नाहीं असा ) 

उष्ठावण [म० उदे करणें] स० क्रि० ण्काथा 
खाद्याला कट पयाला तोंड लावून उ2 करणं कठ 
अधवट खाऊन टाकून दगें 

उष्ठरखाना पु० मागे * उष्टटखाना ? पहा. 

उष्टे [ स उच्छिष्ट ] न० 2 अर्धवट खालेलें 
का० अधवट खाऊत रकत दिलेळें अन्न. २ जेत्रग 


उ्ष्ठ 


की 


होऊन जर्मानीवर पडलेले खाद्यांशा ( शेणाने तार- 
वावयाच्या अगोदर ). 
उष्ठ्(्‌ सं० ] पु० उंट. 
उष्ण [ सं०] वि० 2 गरम, उन. २ ज्याच्या 
भक्षणानें कोऱ्यांत आग होते असा ( मिरा, मिरची , 
सुट, इ० पदार्थ ). पु" सूर्य, असि, इत्यादींचा । 
ताप किं० कढतपणा .&उण्णकाळ पु० उन्हाळा. | 
उप्णमान न ८ उष्गतेचे परिमाण. 
उप्णता [ सं० ] स््री८ गरमपणा. 
उप्मा [ सं० उप्मनूच्च्डष्गापणा 1] पु० उष्गता. 
कडतपणा . उष्मवर्ण पु०र प, त॑ आणि ह हैवर्ण. 
उस्लकटणें स० क्रि ९ अस्ताव्यस्त टाकणें; 
रचनेत बिघाड करणें. २ उमडगें, भाग वेगळे वेंगळे 
करणें ( यंत्र वगैरचे ). २ अव्यवस्थित करणें. 
उसण, उसणव, उसणावळ स्थी० कंवर, 
पाठ, ३० मध्यें एकाण्कॉ निधणारी तिडीक . | 
उसंत(-थ) [( सं० उत्‌--सांधे ] ख््री० 


विश्रांति; काम कांडी वेळ बंद करून घेतलेला 
त खाणें ० घेणे विलावा 


विसावा; फुरसत. उसं व 
[ किं० घेणे. 


घेग. 
उसनवट, उसनवारी स्त्री? उसने देणें | 
उसना वि? ८ कांहा काळपर्यंत दुसऱ्यास 


बापरावयास दिलेली (आपली वस्तु) किं० स्वताळा | 
बापरावयासाठी दुसऱ्याची मागून आणलेली (वस्तु). 
२ मनःपूर्वक नव्हे तें (वतन किं० भाषण); तिर्‍्दा- 
इतासारखें. &उसनें वाण न? दुसऱ्याने आप- 
णाला कांहीं वक्ष, भांडे, ३० प्रेमपूर्वक दिलें असतां 
आपणही त्याला कांदा देणें; दुसऱ्याने आपणाला 
अडचणीच्या वेळीं कांही मदत केली असली तर 
आपण त्याला त्याच्या अडचणीच्या प्रसंगो मदत 
करणें; प्रत्युपकार. उसनें पासनें न० परत । 
देण्याच्या कराराने भागून आणलेली वस्तु. 


उसनें न० परत देण्याच्या करारानें आणलेला 


पदार्थ (व्य , भांडे,इ०). &उसनें फेडणे सूढघेगें. 
उसपण न०, उसपणा स््रा०, उसपा पु० 
बारदानांतून बाहेर काढलेला पदार्थ ( पाणी , धान्य , 
चिरथुटें, ३० ). वी 
उसपणे स०क्रि०१ पाणी , धान्य, चिरयु2, ३० । 
बारदानांतून ब्हिर काढणें. २ होडीत ततत्यांच्या । 
छिद्रांतून कि० फटातून आलेलें पाणी बाहेर कोडून 


२३'५ 


। वाळवून ठेविलेऱ्या मेथ्री वंगेरेंचे पाले 


(ज्याचा परिगाम 


उसलळणी 


टाकणें, २ म्यानांतून तरवार वाहेर काढणें. 
& काम किं० धंदा उसपणें, काम कि० वंदा 
कंटाळा आला असंतांदी करणें. २ कंटाळवाणे काम 
नाइलाज म्हणून करणें कि० करीत राहाणें. 

उसंबगे अ० क्रि० रञ्याचा आवेग न आव- 
रतां येऊन हुंदके देऊत देऊन रडणे, 

उसरत, उसरपत स्थर ० खंड, खट ( करीत 
अशलेल्या कामांत ) 

उसराण [ स० अप रान ] न० उसाच्या 


। लागवर्डाचे दोत. 


उसर खी० भाजीच्या उपयोगासाठी 
किं० भेंडो, 
आळवाचे देठ, गाजरे, वांगी, इ०च्य़ा फोडी. 
&एकाद्या जनावराची [० म!णसाचीं उसर 
करणे त्यांच्या खाण्यापिंग्याची काळजी न करणें; 
जिवाविशेष काम करावयाला लावगें 
तो रोडावग्यांत होतो ). 

उस्तलल, उंखल [ सं० उप्र, म० उतत, आल्य- 
जागा ] न? उसाची लागवड किं० उसाच्या 
लागवडीचा मळा. 

उद्लवण, उचण स्त्री» पाठात किं० कमरेत 
एकाएकीं उठगारी किं उठडेली तिडीक. 

उस्ववणी [ म० उ--शिवगें ] स्त्री शिव- 
णीचा दोरा काडून टाकणें किं० निवणें. 

उप्तवगें [ म० उ--शिवगें ] ल० क्रि शिव- 
णीचा दोरा काढून टाकणे. अ० क्रि० शिवगीचा 
दोरा तुटगे ।क० निघगें. २ सूज्ञ कर्मा होणें. 
&उलवलें ते शिवतां ग्रेईल, पण नेसवलें 
त्यास कोण काप्र करील ? शिवग उप्तवली तर 
ती पुन्हा घालतां येईल, पण निगरगट्ट माणसाला 
कोणत्याही उपायाने ताळ्यावर आणतां येणार नाही. 
[ ख० उत्‌ ( वर ) 


उतरा , 


त्याला 


उस्तवास, उसवासा वर ) 1 
श्वास ] पु० पाण्याच्या नळाला हवेसाठो ठेो!वलछ 
तोंड; नळाने आणलेल्या पाण्याला मोकळेपणे वहा- 
वयाला मून मधून ठेवतात जे अवकाश ते प्रथेक. 

उस्तळ [ म? उसळणें ] स्त्री” पावटे, मूग, 
हरभरे, इ०वर आजिसैस्कार करून आणि त्यांत 
चवीसाठी अन्य पदार्थ वाढून जे खाय करतात तें. 


उसळणी[म०उतळणें] स्वी ०उसळण्याची क्रिया , 


उसळणें २२८ उस्ताप 
तहान म्यया कदा लमाववा मालती 
उसळणे [ सं वलन ] अ० क्रि > उर्से [ सं. उच्छोपक 1 न? » विठ्ठान्याचा 
ज्ञारानं वर येणें, २ रागाने आक्राल हा रागाने किं० गादीचा माथा [क० निज ॥ऱ्याच्या डोक्या- 


वफाम होऊन जारान हाळचाला करणे 


२ आव- 


शान उतळी मारून दाववर ₹ छा करावयाला सर- 


सावग वूळ ड८ जाराने उटणं ५ घूळ, पाण, 
रक्ते, इ० चा जोराने, प्रवाद सरू होगे. ६ उडी 
मारण, ७ जोरानें वाटूं ढागणे, ( नूल, रोप, गडू , | 


आजार, इ० , 
उसळपा पु० १ जाळाववासाठा 

लाकूड; सर्थगाचा लाकड परन्यक 
उसळवर दि पाण्याचे 


[जावयाचे 


झर जाते ब्रिपुल 


आहेत अश्ली (जमीन) 
डउखळा पु० उलळ केलेल ( पावटे, कडवे » टर- 
मर, मूग, इ० ) 
उसळां, उसाळी [| म० उसळणं स्था » 
जाराने वर येणें; ( क्रेट नारणे, ताणें ). 
२ आवन पुढ तरसावणें, २ जोरानें उठणे टू 
रागाचा, कामावकाराचा, कि० प्रेमाचा ड्द्र्क 


के० जोराचा प्रारभांव 

उसाण, उसान न०८2 उधान, २ नद्यादे गास 
जा आंतटाव मोठा! पर येते तो 

उलार पु गळलवत 
तेहा वारडान यांमध्य कांहा पदाथ ठंवून किं८ 
धाळून [रकामी राहिलली जागा 

उलाख पु० : उच्छवास ? पहा 

उखाध्षण अट [क्रे० » जोरानें श्रासो त््वास 
करण; धापा टाकणें 
स्तनप्रदेशा भरणे 

उसाला [ सं०८ उच्छवास । पु० सुसकारा 
जारान श्वास सोंडणें (1$० देणे, टाकणें सोडणे) 

पाप्याच्या नळाला मध्ये मध्ये जा हवा खेळा- 
वयासाठा तोंडे ठेविलला असतात ता प्रत्यंवा 
उसासा असासा पु० जोरानें टराकलळे सुस- 
कार प्रत्येक 


उसुलवार व० जारान वाढणारा, फोकाव- 


णारा उफाड्याच्या वार्ढांचा ( प्राणी, मूल, 
झाड ) 
उखू ॥दे० सईल, घट्ट न बसलेला , लटपटणारा 


( सांता कुरू, खळा खंटी, ड० ञे. 


धर, पात्र, क० काण- 


२ वयात आलली मुलगी | 


कडची वाज, २ 


दा (डाक्याखाना घ्यावयाचा , 


रे डॉक ज्यावर टेकलेळे आडे तो पदार्थ 
वगात, उद्यागत [ म« उसे :- गात ] न० 
2 बाढाची डाक्‍्याकडचा वाज, २ दोताची किं 


परांगणार्चा वरची बाजू 
उस्कारा, उस्क्रारा पु८ जोराचा ःासोच्छवास 


. वापा टाकणें 


उस्तरण [ स? उ, सं० उभ ८ स्तरण ] सं८ 
क्र? 2 घरावर व वत, इ० जे आच्छादन 
असन न काढग, वरि८ घर असल्या आच्छादनानें 
व्रराहत करण, २ त[ःत्परती केल्टी रनना 
साडणा ॥क० उभारणी मोडन टाकणें विः८ काडन 
२ेमांकळे करणें गाडणे, '५ आंत भरलेला 
कद साठावळल पदार्थ ताहेर काढणे, &£उस्तरा 
उस्तर स्त्रा० उस्तरप्याची क्रिया 
उस्तवारा [फा | स््रा० 2 नॉटनरटक्या स्थि्तात 
ठवण वि८ राखणे, २ उट, टोत. पदा 
स योग्य समया योग्य उपचार करून किट त्यांची 
योग्य काळजी घेऊन त्यांना चांगल्या स्थितांत ठेवणें 
उस्ताद, वस्ताद [ फा० उस्ताद ]) पु० 2 
काणत्याहां [वधत, कळत, किं ० शास्त्रांत प्रवांण किं० 
पटाइत माणूस. २ युरु, शिक्षक ( विशेषत: गायन 
न, कुस्त्या, इ० कलांचा ) ३ जिंकणारा, हट- 
वणारा, आधक पराक्रमी त्याच्या गमजा 
माड्यापुढ कता टिकणार ? मा त्याला पक्का 
वस्ताद आह.  उस्तादगिरी स्थी० वस्तादाचा 
कदा, काडल्य, कि० पटाईतपणा. उस्ताठी वि० 
वस्तादापासून [मळाविलेळे [क० शिकले 
उस्त न० प्रभातकाळाचा प्रारंभ झुंजुक मुंजुक 
उस््रण अ० क्र ० £ हुंदका काढगें. २ मनो- 
वकारान आक्रांत हाणें २३ धापा टाकणें. ४ मनांत 
डवचत असलेडा विचार सुखावाटे त्राहेरे पडगे 
क० वाळून दाखांवला जाणें 
डलारापु० 2 दम घण: श्रमाच्या कामान्तर 
विसावा घणं, २ सुस्कारा टाकणें 
उस्चराप [ सं० उच्छाप ] पु० ज्ञापनिवृत्तांचा 
आशीवाद, 


> ८2 


»० 


ऱ्ह व्ह 
र 


उंहु उ०वा०? अ० नको, नळे, 
उद्दारवा वक अव्यय उ०्वावा, मा ९ 
जाऊं ? उत्तर हूं ( न्हगज जाऊ नका |] 
उहू ( सं० व्यूह ] पु २ याजना, 
निश्चय, (क्रि८ रचणे, काढणं ); उ 
त्याच्या घराला दुंभर शिपायांनी गराडन त्याला 
पकडावे असा उह रचण्यांत आला आहे. २ सामान्य 
चचनाच्या धोरणाला बाध न येशंल अश्या रीतींन 
विशेष प्रसंगा तें वचन वदलून वतन करण; ४८ 
“जो चोरी करील तो शिक्षा भोगतो! ह्या वचनां- 
तून “जी चोरी करील ती शिक्षा भोगित' अक्ष 
उह निघतो. वरील वर्क्यि जरी पालिगा एकवचना 
असलें तरी हान्या त्या लिंगाचा आणि हाव्या त्या 
चनाचा त्यांतून उहू काढतां येतो. ३ उपोदवात 
क्रे० प्राथरमिक्र निर्देश: उ० शिमग्याच्या सगात 
मारुतीच्या देवळांत तमाशा करवावा असें माझ्या- 
ही मनांत आहे. पण मी आपण होऊन त्या संबं- 
घानें गांवकऱ्प्रांच्य़ा मंडळांत उहू क!डगार नाहा 
तुम्ही उडू काढा म्हणजे सा तुन्हाला पाठवा इन 
उळकरबणें, उळछुंत्रणे स० क्रि? 2 लटकत 
ठेवगें, सोडगें, किं० अंगणें. २ फार वेळ एकाच 
प्रकारें लॉंब्रत असल्या कारणानें पाय, मान, इ० 
भारावगें किं० ताठगें. 
उळकंबा, उळकुंबा पु० लोंबकळत किं० लोंबत 
असण्याची स्थिति ( क्रि० मारगें, घेणें ). 
उळगाऊ, उळगी [ स० उळींग ] 
आहेरांत देण्याजोगें; उळीग म्हणून द्यावयाच्या 
लायर्काचें ( खालों * उळीग ! पहा ). 
उळंबळणें अ० [क्रि० कांठोकांठ भळून वाहेर 
वाहगें ( नदी, पात्र, ३० ), 
उळा, हुळा पु० दाणे खाण्यासाठो हरभरा 
वाटाणा, इयादांच्य़ा भाजलेऱ्या शुंगा किं० घाटे, 
उळीग न० १ लाकांता अडइ्र करणे (जां 
करणें आपलें कर्तग्प आहे ). २ लोकांकडून आप- 
णाला आलेळा अहेर ( जो फेडणे आपलें कतेब्य 
आहे ). ह्या दोन्दी अथी क्रि वारणे सारणे, 
फेडणे, 


स्वरमालेंतील सहावा खर . 


ऊत 


ऊ मराठी वर्णमालतील सहावा वर्ण आगि 


_ ऊ,ऊं[ सं० वूका ] खी० डोज्याच्या 
केशांत उत्पन्न होणारा एक काने 
ऊ उद्घार वा० अ० काथ ? पुन्हा सांगा पाहूं ! 
द्वार वा० अ० छत ! 8: ! 
ऊकलू ; पु १ उलगडा, २ अनुभव. ३ 
विचार !. 
ऊट स्त्री” १? गाडीची गाते कुंठित करण्या- 
साठों चाकाला जे टेकण लावतात तें (क्रि० देणे) 
२ गाडीच्या वाटेंत आलेला मोठा बोडा ( क्रि० 
[गणे ). 8एकादय्याचा ऊट उतरणे ( उतरणे 
संकमॅक्र ) ९ त्यांचा नक्षा उतरणें; त्याच्या गर्वांचा 
परिहार करणें. २ त्याला हीनदीन स्थर्तास आणणें. 
३ ( उतरणें अकमैक ) हीन देस येणें; विपन्ना- 
वस्थेस लागणें. 
ऊठपाय [ म० ऊठगें--पाय ] क्रिवि० उठ- 
ल्याबसल्या; वारंवार; सदासवंदा . 
उठी] स्ी० बाकी !. 
ऊड स्त्री ० ज्यास्ती उजेड वरांत यावा म्हणून 
खिडकी कि० दार यांच्या आंतल्या बाजू उत्तरो- 
त्तर पसरट करतात त्या प्रत्येक. 
ऊणखूण | स्त्री” १ वाटावाट, 
पगा ६. 
ऊत [ भ० उतणें ] पु० ९ दूध, तूप, कढी, 
इ० पातळ पदार्थ अन्नावर ठोवेला असतां तो कहूं 
लागन त्याचा पृष्ठभाग वर उचलू लांगतो आणि 
तो पदार्थ पात्राच्या बाहेर सांडूं लागतो; त्या पदा- 
थौच्या ह्या स्थितीला “ ऊत ? म्हणतात. २ तारु- 
ग्यानें अंगांत येतो जो उन्माद तो. २ संपात्ते वगै- 
रंचा उत्चर्ष किं० अतिरेक. ४ रोदलाचा अनिवार 
क, ४ वैपुल्य, पुष्कळपणा; उ० ढेकगांना 
। पिसवांना, चिल्टांना, डाघतांना, यंदा जसा ऊत 
। आला आहे; उ० यंदा मत्याच्या कणसांना ऊत 
। आला आहे; पैशाला तीन तीन मोठामोठो कणसे 
| मिळतात. उ० यंदा व्याख्यानांना ऊत आला आहे. 


२ कमीअधिक- 


ऊद 


२२३८ 


ऊर 


९४उतमात [ स० उतणे--मातणें ] पु० मर्स्तांचो, 
दांडगाईचो किं? आपपणाची कृत्यें ( ॥क्र० करणें, 
मांडणे, ०). २ उन्माद, आडदांडपणा, गविष्ठपणा . 

ऊद [ अ० ] पु० एक सुगंधी चीक, जो 
धूपार्थ जाळतात; ह्याचे चार प्रकार आहेत. 
भीमसेनी , जनार्दनी , लोहवंदी, आणि कवड्या. 
€&ऊ(उ-)दकाडी, ऊ(उ-)दबत्ती स्त्री> 2 


उदाचा लेप जावर केलेला असतो आणि जी वूपार्थ 


जाळतात ता. २ खारीवलळेली तरावरील ( दुर्गर्वा- 
वरून लाक्षाणक प्रयाग ). 

ऊदफूल न० उदावर कांही संस्कार 
जो काळसर पदार्थ तयार करतात तो. 

ऊद न० कांडेचोर म्हणून एक जनावर आहेतें. 

ऊन, ऊन्ह ( सं० ऊप्ण ] वि० तापळला डू 
कढत. न० सूर्याची उष्णता; सूय़ांचा उप्णतायुक्त 
प्रकाश . ऊन खाणे सूथांच्या उन्हांत शत्य- 
निवारणार्थ वसणें. ऊन ऊन वि० अगर्दा ऊत; 
प्रत्यक्ष चर्लावरू्न काढलेला, ऊन ऊन आग 
स्त्री अथ वरच्या सारवाच. ऊनतान न पाहाणं 
म्हणण, 1० करणं ऊन वगेंरची संवत न सांगतां 


करून 


कामाला लागल, ऊन पाऊस पु० सूथाचे उन । 


असतां पडत असलेला पाऊस; नागवा पाऊस 
ऊन पारखा वि० प्रेमाने वागांवलेळा, ज्याला 
धरावाहरच नोकरावंध्याचे कष्ट ठाऊक नाहींत, 
ज्याने कवा कष्टाची कामे केळेली नाहाोंत असा. 
त्याला कधीं ऊन वारा लागलेला नाही अथर 
वरचाच. 

ऊन [ सं० ऊन ]*वि० 2 कमी, 
अपुरे. २ खालच्या दर्जांचा १० प्रतीचा. 

ऊब स्त्री० १ उध्णता ( कपडे वगेरेंच्या आच्छा- 
दनासुळ, आस, सूर्य, इ० च्या किरणांमुळे किं 
अदवर्शारि जागेसुळ उत्पन्न झालेली), २ प्राण्याच्या 
अंगाची उप्णता, २ उष्ण वाफ ( चलळीवर ठेवलेल्या 
पाण्याची, शिजत असलेल्या भाताची, किं० इतर 
जातीची). ४ संपत्तीच्या जोरावर वाटेत असलेलें 
समाधान; संपत्ति जवळ असल्याकारणानें वाटणारा 
जार कें० सामर्थ्य, &ऊब जिंकणे भीति नाहोंशी 


उणा, २ 


हाण; एकाद्या नवर्या किं० मोऱ्या माणसासंबंधाने । 


प्रथम जी भाते इरारा, भोड, संकोच इ८्हों वाट- 
तात तो लोपणे पकायार्‍ची ऊब जिरादणें त्याचा 


नक्षा उतरणे; त्याचा गर्व हरण करणें. भाता'ची 
० इतर खाद्याची ऊब जिरणेॅं शिजल्या- 
वर कांदा वेळ तो मुरून खाण्यालायक होणें. 

ऊर [ सन्उडरसच्च्छाता ] न० छाता , वक्ष:- 
स्थल, ३४ऊर काढून चालणे ऐेटींनं [कि बेपर्वा- 
इन चालणं किं० वागणें. ऊर लपणे भाताने किं 
आश्चयानं स्तव्य -किं० पस्त होणें, एकाद्याचें ऊर 
दबण बसणें, फाटणे वि उटणे 2 ता. आश्वर्य- 
चाकत हाणे. २ भौतिग्रस्त, होणें, घावरणें; गांग- 


. रण, ऊर दाटणें 2 छातात बांध बसणें ःख, 


प्रम, डउ० भावनांना अंत:करण आक्रान्त होणें 
ऊर पिकणें 2 कफान छाती कि० घसा डबडबवणे 
२ वरालण्याच्या श्रमाने गस्त होणे, ऊर फोडणे 
क्रि ऊर फाडून घेणे फार श्रम करणें; उ तू हेकट 
मनु'य आहेस; तुटयापुढधे ऊर फोडणे व्यर्थ आहे 
एक|द्याचे ऊर फाडणे त्याचाकडन फार काम 
करून धऊन त्याला लास देणें किं० सतावणें. सर्‌ 
बडावण दु:खाने कि आश्वयांने छातीवर हातांनी 
ताडन करण, उराला ( किं० छातीला ) हात 
लावून, उरावर ( [क० छातीवर ) हात ठेवून 
भरवद्यान, निश्चर्वाने, खात्लीपूवैक, न कचरतां 
डगमगता. उरापोटावर उचलणे मोट्या कष्टाने 
किं श्रमाने उचलणे, (कायद्याच्या उरावर असणें 
2 अगदां करावयास पाहजे असें काम त्याच्या 
दारावर असणं. २ त्याच्यावर अमल करणारा करिं 
अधिकार चालविणारा मनुप्य असणें. ३ भारभूत 
झाळला असण; उ० दहा रुपायांत माझ्या संसार 
कसा भागल ? माझ्या उरावर भाच्याचें कुटुंब 
आहेना ? ( ह्य भाच्याच्या कुटुंबाला पोस- 
वाची अवाबदारा माझ्या शिरावर आहेना? ) 
उरावर घेणे एकादे कठिण काम करण्याचा पथकर 
घग, कत करावयास ।नघण, एकाद्याच्या उरा- 


वर धाडा रुवणें क०घाड ठेवणं करे देणे त्याला 
एकाद अवघड काम करावयास सांगणे, एकायद्याच्या 
उरावर बसणं £» कर बयाला पाहिजच असं कांहीं 
काम त्याच्याकडे १० त्यांच्या वाटला येणे,२ त्याला 
वेश्चांत धरणें; त्याच्यावर जत्ररदस्ती करणें 

त्या नजूराच्या उरावर बसून मी हं काम त्याव्या- 
कडून एका दिवसांत करून घेतले, एकादे माणूस 
उराश 'बरणें 2 त्याला नश्नपण वनाबण ॥क० 


ऊर 

प्रार्थेणें. ३ त्याला प्रेनानें कवटाळणें. एकादी 
वस्तु उराशीं धरणें ती संभाळून ठवण तिची 
जोपासना करणें; ती शावत ठेवण; तिचा भंग न 
होऊं देण. उरी डागर घेणे 2 महत्त्वार्चे के० काठण 
काम पथकरणें. २ फार परिश्रम करणें. उर्रा पाटा 
करणें फार श्रमाने किं० कष्टाने करणें. उरी पोटीं 
घरणें नश्नपणें विनविणें क्रिं० प्राथिंगे; आर्जविणे 
उरी फुटणें किं० भरणें जिवा विशेष श्रम केल्यामुळें 
ती दुखं लागणें; अतिशय थकून जाण, उरा केश 
साथ्रां टक्कल वस्तूची जेथें जरूरी तेथ तिचा 
अभाव आणि जरूरी नाहो तेथे तच वैपुल्य 
ऊरफोड स्त्री उरस्फाड अतिश्रम. [व ऊर 
फोडणारे म्ह॒० कठिण ऊरभेट स्त्र!८ छाताला 


[तीं भिडवून धेतलेला भट 
ऊर [ सं० उवारतन्उरल्ल 1 स्त्री० जे पुरून 


उरले तें; गरज भागून ज उरळ त €3ऊरतूर स्त्रा० 
प्रेमाभाव: प्रेमाचा लाप; क्र० करणे, हाणे 
ऊरदखी स्थी० ? छाती दखणें. २ मतसर. ऊर- 


नपर खरी? अरूर जें परिमाण त्यांत वामताईं 
ऊरपूर स्त्री० वैपुल्य; जरूर ज परिमाण तितके 
असून त्याहून अधिक. ऊरत्र स्ा० पुरून जें 
रळें ते. वि० उरलेले; खन शिहक राहिलेले 


ऊरू | ]पु० मा 1 
ऊर्ज [ सॅ०] उ०९ शात 
कातिकमास. ४ प्रजोत्पादनशाक्त 
ऊजा [ सं० उज ] खरी १ 
वापरणे किं ० ठेवणें; पदार्थाची याग्य 
ऊर्जित [सं० ऊ्जेल्न्जगण 
वि० १ मोठा. २ सामथ्येवान 
गत. ५ त्रेष्ट, न०९ शात. २२ 
काळ पु०, ऊजित दृश्य स्त्र? 
उत्कर्षाचा काळ किं० स्थिति 
ऊण [सं०] न० ९ ढाक 
&ऊरणनाभ, ऊर्णंनाभ उ० 
कडा ) 
ऊर्णा [ सँ० ] स्त्रा० 
मधील केशांचा भोवरा. २७ 
शालजोडी, इ० ) 
ऊध्वे [ख०] व 
नंतरचा .क्र०्वि०१ मा 


२ उ्ताह, २ 


थं काळजीपूवक 
ती काळजी धेणें 
वल्बान्‌ होणें ] 
३ तोत्न. ४ दाऊ- 


बरैभवाचा ॥क० 


र. २ लोकर्रांचे वख. 
कोळी ( ह्या नांवाचा 


१ लॉकर. २ मिवयां- 
करीचें वक्ष (घोंगडी 


० ? उभा. २ वरचा. श्रेष्ठ. 
ट्यानें. रनंतर.रेवरच्या 


२९ 


ऊऱमा 


, वाजू किं० दिशेस. पु० १ धा, जोराचा श्वास. 
२ मरण समयोंचा शथास किं०८ घरघर. ३ खस्थ- 


त्साह. &ऊरर्जित 


स्तिक. &ऊध्वंगाति स्त्रा० वर जाणें; वरची गति 

वे० वर चढणारा किं० जाणारा. ऊध्वंबाहु पु० 
वर हात करून राहिलेला तपस्वी. ऊध्वंददष्टे 
दि ९ ज्याने वर डोळे केले आहेत असा. २ 
ज्याचे डोळे वर आहेत असा.. २ गविष्ट, उन्मत्त. ४ 
महत्वाकांक्षी. ऊध्वंदेहिक ( घुद्ध रूप औध्वंदेहिक 
किं० ऊध्बेदरेहिक ). न० मातेंकाचा विधि. ऊर्ध्व- 


. नाडी स्त्री८ शरोरांतील श्वासाच्या नाड्यांपेर्का 


एक. ऊध्वंपान न० ताडी, माडी, ३० पेयें किं० 
ता पिणें. ऊर्ध्वसमुखी गोम स्त्री० अग्रे वर आहेत 


, अशी घोड्याच्या अंगावर असलेली केशांची ओळ. 


ऊध्वेरेखा स्त्री० पायाच्या कि० हाताच्या तळ- 
व्यावर असलेली एक विष्ट रेषा ( जी रेषा राज्य- 
प्राप्ति किं तौ्थयाला सुचावेते ). ऊर्ध्वरेतस्क,. 
ऊर्ध्वरेता पु०, आजन्म ब्रह्मचारी . २ भगवतप्रता- 
दानें किं० योगसाथनानें ज्याचें रेतःस्वलन कदापि 
होत नाहों असा पुरुष. ऊध्वेलोक पु० ९ स्वर्ग- 
लोक. २ संप्त स्वगॉपैका प्रत्येक. ऊध्वेवायु पु० 
मरणापूवीं लागते जी धास ती. ऊध्वल्वास्तिक 
न० थेट डोक्यावर असलेला आकाशक्रांतील काल्यित 


' विंदू. ऊध्वाघधर वि अगदा लत्ररषेत असलला 


ऊर्थ्वांसन न० उभें राहाण्याचे योग्याच आसन 
ऊर्फ [ अ० ] क्रि वि० दुसऱ्या नांवान 


व्यवहारांतील नांवाने; उ० गावद पुरुषात्तम ऊफ 


: नानासाहेब ( ज्याच कागदोपत्री गोविद पुरुषोत्तम 


असें नांव लागत पण ज्याला लाक नानाताहब 


। ह्या नांवानें ओळखतात असा ) 


ऊर्मे [ सं० ] पु० स््री०?१ लाट. २ पवाह 
३ प्रकाशाच| ।करण किं० झोत. ४ क्षुवा, तृषा, 
आणिंमोह हे जीवाचे सहा धर्म 


जरा ,गत्यु, शोक, अ 
। कोणत्याही मनोविकाराची उसळी. & निमाली 
पु० क्र 

च्मा [सैं० उप्मन ] घु० १ उकाडा; 


| अर्म्तींचा 1क० साचा ताप 


२ उन्हाळा (कतु ). 
३ संपत्ति आपणाजवळ पुंकळ आहे ह्या विचा- 
रानें अंगांत आलेला जोर ० अमा. ४ (व्या०). 
शा, प, स., आणि हू हो चार अक्षर; "क, "प्‌ 
ओणि अः ह्या चारांनाही ऊउप्मा म्हणतात 


“पां 


ऊत 


ऊस,ऊंख [ सं८ इक्ष ] पु० ए्क गवताच्या 
वगीतील झाड,-ज्याच्या ताटाच्या रसाचा गूळ 
काकवी, इ० गोड पदार्थ होतात. &ऊलस गोड 
लागला तरी सळें खाऊंनस्रे गरीवर कि भोल्या 
[क्रं उद[र माणसाला आते वाचनेन सतावू नये 
कोणाही माणसाच्या सदवुद्दींचा फाजील फायदा 


:' बजा करावयाची तिचा मार्ग आण 


करून वेण्याला प्रत्रतत होऊ नये. उसांत जाऊन 


वाढे आणणें समृडींच्या ठिकाणा जाऊन टाकाऊ 
चस्तु आणणें; (वाढे हा उसाच्या ताटाचा पचपर्चात 
भाग असतो). 

ऊसदार [ म? उजू ( सरळ किं८ पुढचे )-- 
दार ] न० घराचे पुढचे दार; ( मागच्या दाराला 
परूसदार म्हणतात ) 


ऊद [ खै०] पु०,न०८ अनुमान. २ तर्क. ३ 
सिद्धान्त. ४ ज्ञान. ५ अध्यादार, ६ वर्मविधींत 
फेरफार. &उहापोह पु०चचोा; वाटाघाट, शाका- 
समाधान 

ऊंहू उदार वा० अ०८ छे: ! छत ! नको ! 
अस्ते नव्शे ! 

ऊळ स्त्री८ 2 कांद्याच्या झाडांचे वन किं० 


ब्रेट, २ कांद्याचे झाड. 


न 


नर्र प 
क 

क मराठी स्वरमाळेंतील सातवा स्वर आणि 
मराठी वर्णमालेतील सातवा वर्ण. 

ककथ [ सं० ] न० 2 धन. 
मिळकत . 

कच, कचा [ सं० ] स्त्री८ वेदाची कचा 
म्ह० मंत्र. &क्रग्वेद पु चार वेदांपैकी पाहिला. 
ः्ग्वेदी ज्याच्या कुल्परंपरेंत क्रग्वेदाने मोंजीवंधन 
इ० संस्कार होतात असे जे द्विज ते प्रत्येक. 

कज [| सं० ] वि० १? सरळ. २ प्रामाणिक 
३ साधाभाळा; ज्याला छक्केपंज ठाऊक नाहोंत किं ० 
जो छक्केंपजञ करीत नाहीं असा 


२ वडिळोपाजित 


कण [ सं० ] न० 2 कर्ज; परत द्यावयाच्या 
बोलीनें एका माणसापासून दुसऱ्या माणसानें घेत- 
लेले पैसे ( व्याजाने किं० व्याजाशिवाय ). २ 


' लोकांचे पैल 


. झाले; 


न्त्तु 


(गाणेत ) वजा कराववाची रक्कम कि० पॉरमाण 
२ लोकांसंवंवाने आपलें आवर्यक कर्तव्य. क्ण 
करणे वजा करण, त्रणचिन्ह न० जा रक्कम 
जीतून वजा 
कराववाची तिच्यापुढे जे चिन्ह (-) घालतात तें 
कण काडून सण करण कजाऊ पॅल आणून जेन 
करणें; उपस्थित झाला जो खर्चाचा प्रसंग ता 
उसने आणून साजरा करणें आणि 
अद्या रीतीने आपली होस भागांबगं ॥क० आपला 
लोकिक तुटू न देणें, क्णकरी 2 धनको ,-ज्पाचे- 
पासून कज घेतलेल असतें ता. २ ज्याने दुलर्‍याचें 
कजे काढलळें असतें तो; काणका. २ निरुपयोगी 
माणूस, -ज्याचा आपणाला कांहो उपव्रोग होत 
नाहीं पण ज्याला अन्नठत्य दिल्याठावाय गत्यंतर 
नसतें असा माणूल, ४ आपगावर वारंवार उपकार 
करणारा माणूस, ५ आया सुळावर रागावल्या 
म्हणजे त्याला करगकरी हा शब्द ठावी म्हणून 
योजतात. *९णग्रस्त वि० कर्जाखाला बेजार 
ज्याला लोकांचे दणे फार झालें आहे 
असा. कणत्रय न० तीन क्रगे त्रटूपांचे ( अध्यय- 
नानें फेडावयाचे ), देवांचे ( यज्ञांना फेडावयाचें ) 
आणि पितरांचे ( पुल उत्पन्न करून फेडाबयाचें ) 
ह्या तीन क्रूणांत हांच्या काळा देशाचे कग चवशें 
गणले जाते. करण'घन न०उसने घेतलेल पैसे, चरण- 
बद्ध वि० दुसर्‍याच्या कर्जात ( किं०उपकारांत ) 
असलेला . कणसुक्त वि० क्रणांतन मुक्त झालेला 
ज्याने कज वरून टाकलें आहे असा. कणमुक्ति 
स्थ्रा०, वरणमाक्ष पु०, कणमोचन , कणशो'चन 
न० कगातून सुटका , कण वारणें. कणलेख्य न० 
कजराखा , कणाडत “ क्रगकरी * ह्याचा [तिसरा 
अथ पहा. करगाईूंतस्वरूपी, त्रहणायस्वख्पी 
पु० [नरुपयागा माणूस ज्याचा आपणाला भार 
वाटता. करणानुबंध पु० 2 पूर्वजन्मांचा 
झवध, २ स्नेह, ३ संत्रव; कांदरांतरी कारणामुळें 
उत्पन्न झालला आण रटिक्रन राहिलेला पंवेव , करणा 
1व० उपकाराष्ालां दऱडपळला 

कतु[ स०] १ दोन दोन महिन्यांचे जे अवाधि- 
वशप तं प्रत्येक; एका वर्षीत सहा क्रतु असतात 
ते हे; चेल आणि वैशाख वसंत: ज्येष्ठ आणि 
आपाढऱयीष्म, श्रावण आणि भाद्रपदनूवषी , 


दण, 


क्रात्विज 


आश्विन आणि कातिकऱडारद; मागंशीप॑ आणि 
पोप *[हेमन्त : माघ आणि फार्गन्यांशिक्षिर. २निय- 


२०९ 


[मित काळ, हंगाम (पुष्प आण फळ यण्याचा). ३ , 


स्तियांचा मासिक त्राव. ४ संभागकाळ ( क्रतु 
प्राप्तीपासून सोळा दिवस ). ५ सहा हं संख्या. 
त्ररतुद्शन न० स्त्रियांचा प्राथामक मासिक 
स्राव. कतुमती, कतुवत।, कततुवंत! स्त्रा० 
मासिक रजःस्रावाच्या तीन दिवसांतील स्त्री 
क़रतशाति स्त्रा० लाला प्रथम कतु प्राप्त हाता 
तेव्हां तिचे ठायो पतीने गभारचें आधान करण्या- 
संबैधाचा धार्मिक विधि. कतुस्नाता स्त्री मासक 


रजःल्लावाच्या सुरवात! नेतर चवथ्या दवश अग . अप्रतिम, अद्वितीय, -ज्याच्याशी तुलना 


घुऊन शुद्ध झालला सरा 


त्ररस्विज [ स॑० ] पु० यज्ञकमं करण्याकरितां | 


नेमिलेला ब्राझण (होता, इ० ) 

क्र ([स० कभ्ऱ्च्लरख हीण किे० करणें ] 
वि० ९ समड, वेंभवशाला . २ दरझगत 

क्ाद्वि [| सं० कंधून्च्स मद होण क्रं करणें ] 

॥०? वृद्धि. २ भरभराट, वंभव, २ श्रेछत्व. ४ 
संपादन . ५ पूणत्व. ६तामथ्य .७ पावती ८ ल्क्ष्मा 
उद्योगाचे घरी क्राढिसि'डे पाण भरा उ्द्यो 
गज्लील माणूस तदा वेभवशाला असतो आणे 
त्याला सर्व प्रकारचे सामर्थ्य प्राप्त होत 

क़तषवत्‌ [ फा० रिपवत्‌ ] स्त्री लाच 

क्षि [ सं० ] ७० १ पुराणप्रासिद्ध तपस्वी 
श्रतर्षि , कांडप परमाष, महाप, राजाष, ब्रह्मांप 
आणि देवपषि असे सात प्रकार ). २ काया, वाचा 

णि मन ह्यांत जां पावल ता.२ सात हो संख्या 
कक्रापित्रण न० कपाच कण ,-ज वेदाध्ययन, 
तर्पण, ३० नें फेडावयाच असत. अराषधान्य न० 
सावे, वरी, देवभात, ३० हलक्या दर्जाची धान्यें 
रषिपंचमी स्त्रा० भाद्रपद शुछुपंचमी, -ज्या 
दिवशा सप्तक्रपींच्या पूजच मत केलें जातें. कषि- 
पंचमहायज्ञांपैकीं एक ( वेंदाथ्ययन ) 


यज्ञ उ? 

डीन र फा० रंपवत्‌ ] स्था० लाच. भागं 
“ क्रषवत्‌ ? पहा 

त्ररक्ष [ सं० ] एु०१अस्वळ. २ वानर. पु० 
'न० तारा, नक्षत्र. &कक्तश पु? करक्तराज 
यु० जाबवानू. 


ब्न्ठि 
4४9 


' व्याक्तशः. 


छ्‌क 


ए. 


ए॒ मराठी वणेमालेंतील आठवा वर्ग आणि 
मराठी स्वरमालेताल आठवा स्वर. 

ए अ० एकवचनानें एकाद्या माणसाला संबोवा- 
वयाचें असतां हें अव्यय योजले जाते; उ० ए ! 
इकडे ये. ह्या अव्ययापुढे त्या व्यक्तांचें नांवडही 
योजले जातें; उ० ए गोविदा, ती खिडकां झाक; 
उ० ए गोंदे, येथला केर काढ. 

एक [सं० ] वि० ९ ए्क. २ एकटा. २ श्रेड, 
कराव- 
याला कोणी व्यक्ति कि० वस्तु नाहो; उ० ब्रह्म जं 
आहे तें एक आहे. ४ मुख्य. ५ तोच, तेंच. ६ 


: आसामान्य. ७ कोणीही एक, कोणताही एक. ८ 


आभिन्न, ९ न तव्रदलावयाचे: उ० तुम्ही मोठ्या 
अधिकारावर आहां; तुमचें वचन एक असले पहिजे. 
क्रि2 वि० १ सुमारें; उ० दभर एक रपये मो 
नेहेमी आपल्याजवळ ठेवतो; ( शंभर एक म्ह 
सुमारें दौभर ). २ खंड न पडतां; न थांवतां; उ० 
सकाळपासून एक पाऊस पडत आहे. &8पकएक, 
एकेक वि० १ एकामागून एक; एका वेळो एकच; 
२ प्रत्येकाला एक. एकएकटा (-ला) 


। वि० ज्याला जोंडीदार नाहा असा; ज्याला कोणी 


मदतीला नाहो असा. एकउंटी स्व्री० इहुचमलछी. 
एककल्ली वि० १ एकच सरणी अनुसरणारा. २ 
प्रसंगाला अनुरूप वर्तन न करणारा. २ एकच धरून 
बसणारा: हट्टी, हेकट. एककार पु० गोंधळ 
घोटाळा , गह. एककालिक, एककालींन वे० 
एक आहे काळ ज्याचा असें; एकाच वेळो आस्त- 
त्वांत असलेळे किं० झालेले. एकगट क्रि०वि० सर्व 
एकदम. एकच एक चि० एकच. पुकचर वि० 
एकएकटे,राहणारे; जमावाने जे रहात नाहात अलं 
( प्राणी ); उ० सिंह एकचर आहे; हत्ती अनकचर 
आहे. एकचाल वि० त्याच चालीर्रांती, वावे 
संस्कार, ३० ज्यांचे आहेत असे ( लॉक ). एक- 
चित्त वि०१एकाच मताचे आणि विचाराच(लोक) 
एकाग्र झालें आहे चित्त ज्याचे असा. एकच्छत्री 
वे८ एकाच राजाच्या अमलाखाल्चा . एकच्छत्री 
राज्य न० २ ज्या राज्याला कि० राज्यांत कोणी 


णक 

प्राविस्पवीं नाही असें राज्य. २ ससुद्रवल्यांकित 
पर्श्वार्चे राज्य. एकजात क्रि० वि सर्वथेव; पूण - 
वणे; सवेचें सरव; पकडी अपवाद नसून: उ० ह्या 
गांवांत सगळे लोक ए्क़जात शतकरी आहेत. एक- 
जातीय वि० ए्काच जातींचे. एकजिन्नस वि? 
एकाच जातींचा माल ज्यांत आहे ० ज्यांत भेसळ 
हों असा ( माल, दाणा, इ० ). एकजूट स्त्री 
पूर्ण मिलाफ; पूर्ण एकोपा . क्रि वि० मिलाफान 
फूट न पडतां; एकाच विचाराने किं० ध्येयाने 
प्रेरित होऊन. एकटक, एकटेक क्रि वि त्बळ 
न पडतां; खळ न पडूं देतां. एकटा दुकटा वि? 
सोबतीला ज्याला कांणी नाहा असा 
वरोवर कोणी नाहो असा. एकटांकी वि० प्का 
लेखकाने एका लेखणीने ए्कसारख लिहिलेले ( जे 
पत्र, इ० तें ); 
ख्याच वळणाचो किं? आकाराचा 
( लेख, इ० ). एकटोक क्रिट वि८ तंव एकदम. 
एकतंत्री वि? एकाच माणसाच्या वचाराने चाल- 
लेळें ( काम, कारभार, ३० ); ज्यांत 
कोणाची लडवूड नाहो असें ( काम, ४०). एव 
तर्फी वि० एकाच वाजुला किं० पक्षाला बरिद्लेप 
अनुकूल; पक्षपाती . एकतान वि० एकाग्र; दुसरा- 
कडे बिलकूल न गेलेले ( लक्ष्य ). एकतारी स्त्री? 
एकच तार ज्याला आहे असें (तंतुवाद्य).ण्कथोक , 
एकथोप चि० एकडम सर्व किं० सगळा; 
थोडा नव्हे असा, एकदम क्रि वि० 2 खंड 
न पडतां किं० न पडूं देतां. २ उत्यीर न करतां 
३ तढाख्यासरशी. एकदाणें न०,एकदाणीस्त्री ८ 
स्त्रियांच्या गळ्यांत घालावयाचा एक दागिना 
( ज्यांत मध्ये एक सोन्याचा माणि असून दोन 
बाजूंस पोतेचे माणे असतात ). एकदेशी वि० 
१ एकाच देश्याचे. २ एकाच भागाला लागूं पड- 
णारा; अंशात: लाग असलेला . २ प्रतिपक्ष्याच्या सर्व 
म्हणण्याला जें उत्तर नव्हे असें.४पक्षपाती .एकेद्शीय 
वि०  प्कदेशी र? पहा. एकधान्य न० एकच 
धान्य खाऊन राहण्याचे त्रत. एकनाडी स्त्वी० 
आद्य, मध्य, आणि अंत्य अश्या तीन नाड्या वधू- 
वरांच्या पत्रिकांच्या संमेलनाचे वेळो विचारांत 
घ्याव्या लागतात. दोघांची एकच नाडी असल्यास 


छन जमत नाहो; वधूवरांची एकच नाडी असणें 
ह्याळा *एकनाड असणे किं० येणें? असें म्हणतात 


ए्‌क- 


न >> 
३-1 


ज्याच्या । 


ज्या लेखांतोल सवे अक्षरें सार- 
आहेत असा 


दुसऱ्या 


थोड- । 


प्‌क 


एकनिष्ट वि० 2 अनन्य भावानें एकाच ध्येयाच्या 
मागे लागलेला . २ पक्का, इरसाल (भामटया , सोंदा , 
ल्वाड, ३४८ ). एकपत्मीत्रत न० सार्‍या जन्मांत 
एकच पत्नी करणारा. एकपास्थ्ी वि० ज्याला 
आढ्यापासून एकाच बाजूला छप्पर आहे असें (घर , 
सोपा ,ड०).एकपाठी वि० कोक ,वाक्‍्य , इ०एकदा 
एंकून किं० वाचन जो पाठ म्हणून दाखवू. शकतो 
असा . एकपुत्ती स्त्री८णक आहे पुत्र जीला अशी स्त्री 
उ० एकपुतती रडे सातपुती रडे ( म्ट० दोघीही असं- 
तुच). एकफसली वि ० वर्षांत एकच पीक देणारी 
( जमीन ). एकभुक्त वि० दिवसांत एक बेळ जेव- 
णारा. एकबेरजी स्त्री” जमा [किं० खर्च झालेल्या 
रकभची हिजबांत पहिली नोंद. एकमंगळ न० 
सोंअळा आणि ओविळा , ब्राह्मण आणि शूद्र, वगैरे 
भद न पाळतां जमलेले लाक. एकमागी वि० 
एकच 'व्येय डोळ्यापुढे ठेवून अन्य गोष्टीकडे चित्त 
न जाऊं देंगारा; परळ मागांनें काम करणारा. 
एकमु बी वि० एकाच्याच हातांत असलली (सत्ता, 


अधिकार, ३०). एकमुठाण न० १ एकमत; ऐक 


. मत्व.२ कट. एकमठा ॥%० ॥व० सव एकदम: उ० 
। माझे 


शांभर रुपये तू मला एकसुठी परत ३.पकमेक 
वि० परस्पर. एकमेळीं क्रि० वि० सर्वजण मिळून; 
समुदायाने. एकलकोडा ।वि० ए्कांतप्रिय. एकला 
वि० एकटा. एकरस पु परत्रह्म. एकवचन न० 
१ ९ व्याकरण ) वस्तूचें एकत्व. २ एकच बोलणें. 
एकवचनी वि० 2 बोलेल र्‍्याप्रमाणें करून दाख- 
विणारा; लय्यप्रातज्ञ. २ ( ब्या० ) वस्तूचे एकत्व 
दाखावणारा . एकवाक्यता स्त्री ऐकगत्य; अवि- 
रांध. एकाविधा भाक्त स्त्री० एकाच देवाची किं 
वताची भाक्ते [क० उपासना . एकसमयावच्छेंदे 

करून ॥क्र० [व० एकदम, एकाच वेळीं. एकसर 
1व० ण्कसारखा पु० एकपदरी माळ. एकसधां 
1व० ज्याला जोड नाहीं असा; एकाच तुकड्यांतून 
1क० फळांतून किं० पत्र्यांतून केलेला; उ० एकसंधी 
पाट, वाहुला, ३०, एकसरां (-री,-र) क्रिलावे० 
१ एकस्यानं,२ एकदम: ण्काण्कीं. एकसांज वि० 
१ एक वेळ दूध देणारी ( गाय, ग्हेस, ३०), २ णक 
वळ जेवणारा (माणूस, ३०). एकसारखा वि? 
कि० क्रि०वि० खंड न पडतां; खंडन पडूं देता; न 
थावता. एकाएकीं क्ि० वि० अकस्मात, एकाका, 


इ 


एकादला 


२४३ 


क 
एकरा 


वि एकटा, एकच. एकांगवीर पु० मदतीशिवाय 
क्रे० सैन्याशिवाय लढणारा वीर. एकांड्या पु० 
2 कोणऱ्याही पथकांत न राहातां स्वतंत्रपणे लढ 
णारा शिपायी. २ ज्याला कोणी साथीदार किं० 
मदतनीस जरूर लागत नाहोत असा. एकान्त पु०२ 
निवांत जागा. रनिवांत जागी केळेली मसलत. एका 
तागडीचीं पारडीं न०अ०व०सारखेच लचे ,लव्राड, 


भाम>े, ३०. एकांती लोकांती क्रिगवि० खाजगी 


रीतीनें आणि चारचौघांत. एकांत्रा क्रि० वि८ 
एक टाकन ए्क़ अद्या रीतीनें. एकांत्राड क्रि वि० 
मध्यें एक टाकन एक अद्या रीताने;उ०१.३, ५, 
७, ९ इ०; उ० २, ४, ६) फु 
एक [स० एक-- आणि--प्क] वि० २ प्रत्येक, 
संब, दरावस्त २ तेच; दान्हा एकच. एकाच 
नावेत क्रि> वि० त्याच परिस्थिर्तात; त्याच 
सुखद खांना पात्र अश्या प्रकार, एक नाहा दान 
नाहीं अगदा स्तब्ध ( माणूस ) 
एकादशी स्त्री ० प्रातिपदेपासून अकरावी [ताथ 
एकारणें अ० क्रि० ९ एका वाजूळा सरण ॥क० 
घत्तरणें 
बाजूस अधिक ओझें झाल्याकारणाने कलणे [के० 
कलंडणें. स० क्रि गोळा करणें; राशीच्या रूपान 
ठेवणें 
एकारती स्री ० आरती करतांना घेतात ते भांडे 
एकाणेव [ स॑० एक *-अणव ( ससुद्र ) ] पु० 
विश्व घुडून प्रल्याचे काळों एकच समुद्र 
व कनी (-ळौ) [खं०एक--आवली(पाक्ते)] 
स्ी० ९ गळ्यांत घालावयाचा एक दागना. २ 
साहित्य) जेव्हां काहा पदांची एक श्रेणी असते 
आणि ह्या श्रेणींतील प्रत्यक मागल्या पदाच कांहों 
एका विशिष्ट सरणानें वणन श्रणोंतांळ पुढच्या पदानें 
केलेलें अतत आणि अशा रीतीनें ह वर्णन श्रेणीं- 
तल शेवटच्या पदापर्यंत पोचविलेळें असतें, तेव्हां 
८ एकावलि * हा अलंकार होतो ह्या अलंकारांचे 
पोटभेद, उदाहरणें, ३० आमचे “' अथालंकारांचें 
निरूपण ?? ह्या पुस्तकांत पहा 
एकांशी [ सं० एक-अंश ] क्रि० वि० १ 
एकाच भागासंबंधाने. २ेणका अर्थानें. [मांडणीनें 
एकासरें क्रि वि० एकाच प्रकारान; पकाच 


2 कंठाळ, पडशी, गोणी, होडी, इ०एका । 


) १०, ३० . एकुण- 


एकाह [ सं० एक--अहन्‌ ( दिवस ) ] पु० 
एक दिवस; चोवीस तासांचा अवधि; सवंध दिवस 
आणि सवंध रात्र मिळून जो काळ तो. 

एकाक्ष [ सं० एक--आक्षे (डोळा) ] न० 
एक आहे डांळा ज्याला असा ( मनुव्य किं० 
प्राणी ). पु० ९ कावळा. २ शुक्राचार्य. 

एकी स्त्री० १२ जूट; ऐक्‍य. २ मैत्री. 
( शाळेंतील मुलांच्या भाषेत ). 

० मुलांचा एक खेळ. 

एकीकडे क्रि वि० 
पक्षी. २ एकांतात. 

एकीकरण [ सं० ए्क--करण (करणें ) ] 
न० ९ अनेक वस्तु एके ठिकाणीं आणणें, जुळ- 
विणें, किं० गोळा करणें. २ अनेक पक्ष किं० मतं 
ह्यांच्यांतील भेदभावाचें निरसन 

एकुण, एकाण [ सं० एक--ऊन (कमी) ] 
वि० एकानें उणा किं० कमी. हा शब्द फक्त 
संख्यावाचक विशरेषणांत पूवंपदा येतो; उ० एको- 


३ लघ्वी 
€$एकाबेकी 


१ एकावाजूस. २ एका 


। णॉस, एकुणतीस, एकुण चाळीस, एकुण पन्नास , 


३०. &8$एकुणऐंशीचा अंक पु० स्पर्धा, विरोध, 
भांडण; (हा आंकडा ७९ असा काढतात त्यावरून) . 

एकुणात, एकुनात, एकुणहात स्प्रा० जमा, 
खर्च, ३० रूप ज्या अनेक रकमा ्यांची एकत्र 
वेरीज इ० करून त्यांत न्यूनाधिक काय करावयाचें 
असेल तें करून सिद्धान्त संख्येचा जा लेख कर- 
तात तो.२ तो लेख करावयासाठो जी ७ -- अशी 
रेव करतात ती. ३ (लाक्षणिक) “भाषण करतां 
करतां प्रमाणसिद्ध होतो जो कांहीं एक अर्थ त्याचा 
सिद्धान्तरूप करतात जो वाक्‍यप्रयोग तो*. 

एकून, एकूण क्रिवे० सारांश हा को; सवे 
भाषणाचा किं० वाटाघार्टाचा मथितार्थ हा कौ; 
एकंदरांत . 

एकेरा, एकेरी वि० १ एकच पर्दर्रा; दुहेरी, 
तिहेरी, किं० अनेक पदरी नव्हे असा (कंठा, माळ, 

). २ अशक्त ( गायकाचा कंठ करें गळा) 
३ एकवचनी ( बोलण्याचा प्रकार ); उ० मोठ्या 
माणसाशी एकेरी शब्द बोल नये. क्रि वि० एक- 
एक अशा मांडर्णीनें ( गॅफिलेलों फुलें, पुतळ्या 
मणि, इ० ). &पकेरीवर येणें एकवचनी प्रयोग 
करून वर्डील माणताशीं बोलणें किं० वडील माण- 


एकोंत्रा 


सालंवंधाने वोल्णे. एकेरी कारकून पु० हल्क्या 
दजांचा कारकून ( ज्याला दुसऱ्या कोणऱ्याही 
कामांत योजतां येत नाहो ). ण्केरी होन पु० 
होंनाची एक जात. एकेरा-सरकत स्त्री तर- 
कर्तांचा एक प्रकार. 

एकोत्रा [ सं० एक :-उत्तर ] पु० शंभर रुपा- 
यांस प्रातिमासा एक रुपाया व्याज द्यावें असा 
व्याजाचा ठराव. 

एकोत्री स्त्री एकापासून 
त्यांच्या वर्गांचे काक; एकीाण्का णक, 
तीन त्रॉक नऊ, ड०पासून दोभरटोभर दह 
हें कोष्टक. 

एकोद्िष्ट न० मृताचे अकरावे दिवद्णी करा- 
वयाचें श्राद्ध 

एढडोपा पु० जूट, ण्क 

एकोशास, एकोशाी, 
दारीपासून दूर; आढवळण।स; एकांती; एकावाज़स. 

एकोसा पु० गाय, म्हैस, इ० च्या थानाला 
होत असतो ण्करोग तो. 

एकोळ पु० एक प्रकारचे झाड, 

एका, एक्कया पु० 2 पत्त्यांच्या खळांत ण्क 
ठिपका असलेलें पान. २ ण्क प्रकारचा छकडा. 

एक्का, एक्या, पक्के वि2 ( संख्यावा चकें 
वनावितांना ) ण्कानें आवक; प्क्कवाणेंशी म्ह० 
ऐेंशी अधिक णक; एक्कयाण्णव, प्क्कावन, ण्क्ले- 
चाळीस, इ०, 

एखरा पु० कोळिस्त्याचें वी; त्याला * तालीम- 
खाना ? असेंही म्हणतात. 

एखलास [ अ० अखूळास_ ] पु० 2 प्रेम, 
प्रीते. २ संमान, आदर. 

एखादा, एकादा वि० कोर्णातरर 
च्छेनं असलला; निदान एक; 
वर दागिने घालीत जाऊं नका; एकादा भामटा 
त्याला पळवून नेईल; उ० तुञजवळ एकादा रुपाया 
असला तर दे मला; उ० एकादा स्वच्छ सदरा 
सापडल म्हणून सर्व पेटी मी धुंडाळली , पण व्यर्थ; 
उ० एकाद दुसरा मनष्य या वाटेने जातो. ह्या 
शब्दांचे एकाद, एखाद, असेंही रूप होतें. हा 
शब्द क्रियाविक्षपणाच्या अर्थानेही योजला जातो 
उठपाण्यांत एकटा डुंवाबयाला जाऊं नको, मरशील 


दोभरापर्यंत त्रे अंक 
वेव चार, 
हजार, 


णक 
उ० मुलाच्या अगा- 


> 


एकस क्रेट वि० रह- | 


२८४ 


फ्‌र्‌ 


एकादा ( म्ह कदाचित ). 

एड स्त्री> वोडा, खजग, 
चाळण्यासाठो स्वाराने टाचेन 
( क्रि० देणें 1) 

एडका [ खै० एडक ] पु० मेढा. 

पढवळ, एढोळ [ म एवढा वेळ | क्रे० 
वि० एवडा वेळ, इतका वेळ ( अशिक्षितांत ). 

एढोळां [ म० एवढा बेळ ] क्रि वि्ह्या 
वेळो, एव्हांना, इतक्या वेळांत ( आक्षाश्षेतांत ) 

एणं, येणे सामासिक शाक्दांत ह्यांचा अर्थ 
* ह्या ) असा असतो. करून म्ह८ ह्यामुळे; 
एणेंप्रमाणे म्ह० ह्याप्रमाणे . 

एतत्‌ [ सॅ० ] सवेनाम हा. 
पदो याचा उपयोग होतो. एतदातारिक्त म्ह० ह्या 
शिवाय, ह्याहून आवक. एतदंतगत म्ह ० ह्यांत 
समाविष्ट झालेल किं० समाविष्ट असलेले; एतद्थ 
म्ह० ह्यासाठा: एतत्कून म्ह ह्याने केलेल; एतद- 
नुखूध म्ह० ह्याला योग्य, लायक, किं० अनुल्प 
एतदाराभ्य मह० ह्यापासून सुरवात करून; इ० ३०. 

एताहदा [ सं०८ ] वि० ह्यासारखे. 

एतावत्‌ [ सं० ] वि० इतकें, एवढें. 

एतावता [ सं० । एतावत्‌ *च्या उंतायेचें 
एकवचन; पु०, न० ] क्रि८ वि० 2 एवढ्याने; 
एवढ्यावरून; ह्या इतक्या कारणांवरून; उ० य्यानें 
आदरातिथ्य केलें, तो गोड बोलला, एतावता 
त्याच्या मनांतील द्वेष गेला असें समज नका. २ 
एकंदरींत; सारांश; साऱ्याचा मतल्व्र हा का; _ 
थोडतयांत . 

प्थें क्रि वि> 2 या स्थळी: ह्या प्रसंगी. 

वरा; उ० रामाच्या एथे म्ह० रामाच्या घरो 
९$एथःचा, एथाल वि ० ह्या ठिकाणचा . एथपयेत 
क्र०व० 2 ह्या ठिकाणापर्यंत. २ ह्या समयापर्यंत 
पएथून, एथ्रवर, एथरपावेतों, ३० शब्दांचे अर्थ 
वरील सर्णानें जाणावे. * ण्थॅ ) ह्याचे जे 
सामालक शब्द त्यांत :६ए? च्या वद्दल ये? ही 
योजला जातो. 

एधवां क्रि८ वि ह्या वेळी, ह्या समया 

एघष्ट [सं० यथेट] वि० हावा तितका ,विपुल. 

पुर [सं० इतर] वि० 2 दुसरे, अन्य, इतर . 
२ इतर छुछक फकिं० हलञ्या योग्यतेचे. 


व*रना जलद 


केल्य उद्यारत 


णएणं 


समासांत पूवे- 


छउरझार 


एरझार, एरझारा वेरझारा स्त्रा” जाण्या- | 


येण्याचा व्यर्थ लास, निष्फळ हल्पाट 
एरंड [ सं० ] पु० एक लहान झाड; याच्या 
वोंडांतील वाजांचें तेल ( म्ह० एरंडेल ) रचक 
आहे. &आओंसाड गांवीं एरंड बळा ज्या गावात 
दसरे कोणतेच वृक्ष नाहोत त्यांत एरंड हाच माठा 
वृक्ष गणला जातो. थोर वाढला एरंड तरा काय 
होईल इक्षुदंड एरंडाच झाड वाहून कितीही उंच 
झाले तरी त्याला उत्ताचा मान [मळेल काय १ (नाहो 
मिळणार ). एरंडासारखा वाढण कवळ उंच 
होणें ( अंगी कांहो याग्यता किं० उपयोगों पड 
ण्याचा युण आणण्याचा प्रयत्न न करतां) . एरंडाचें 
गुऱ्हाळ न० पानचट नीरस, कंटाळवाणं, लांबच 
लांब भाषण. एरंडेळ न? एरंडाच्या बीजांचे तेल 
एरंड्या साप पु० एरंडाच्या वावर जसे ठिपके 
असतात तसे ज्याच्या अंगावर असतात असा ण्का 


जातीचा साप. 
एरंडी स्त्री० 
एरंड॑न० हलत्या 


मुकटे ३० विणले जातात 3 
एरमीठ [ स० एरवांचे माठ ] न० नेहमांच्या 


भोजनांत जें तसुद्राच्या पाण्यापासून काढळळ 
पादेलोण, सोरमीठ, 


माठ खातात ते ( शेंदेलोण 


इ० हून भिन्न ) 
एरवां, एरूहां ।कर० 1व० परवांच्या पुढच्या 


किं० पलीकडच्या दवश; मागल्या चवथ्या 
दिवशी 1० पुढ येणार्‍या चवथ्या [दवशा 

ण्र्वा एरव्हा, एरा, एय्हवा, एर्‍्हा क्रि 
वे० 2 नेहेमा सामान्य प्रसंगा; उ० मो लकाच्या 
घर्रा जेवावयाला गेला म्ह० पातांबर नसता ण्र्वां 
मुकटा नेसता. २ इतर वेळां. ३ तसें नसतें तर; उ० 
हें पत्र ख्पालांत टाकून य अस म! म्हणतांच तो तें पत्र 
घेऊन रवाना झाला; त्याचे त्या दशेस कांहा तरी 
काम असलें पाहज एरव्ही ता माझे काम करा- 
बयाला इतकया तत्मरतेने गेला नसता. ४ सहज 
कांहो विद्देष हतु नसतां. ५ नाहा तर; उलट 
पक्षा; उ० तूं माझ उसने धंतललळे पसे आताच्या 
आतां दे, एरव्ही मी तुझ्या घरांतून हालणार नाहां 

एरटांर ।व० क्षुछक भिकार: हलक्या दजाचा, 


किंमतीचा , ० यग्यतचा 


एरंडाच्या वोंडांतील वी . 
दर्जाचे रेशीम ( ह्याचे 


४५ 


ण्व्हां 


एरू [ सं० इतर ] सर्वनाम हा; दुसरा; तो. 


एलकावणें स० क्रि १ उभारणे. २ शेंदून 
काढणें, ल 
एलकी स्त्री० वेदना, तिडीक, शिणिक, 


चमक (क्रे० भरणें ). 

एल्गार पु०१ जोरांचा हला. २ नेटाचा प्रयत्न, 

एलची, एलाची स्त्री ० वेल्दोडा. 

एलरी, एलारी स्थ्री० कोष्ट्याच्या मागाचो 
दोन कांहो विशिष्ट उपयोगाचो लाकडे 

एलदोडा [ सं० एला--म० दोडा (वॉड) ] 
पु० शीतल आणि सुगंधी असे फळ ( त्यांताल 
दाणे विड्यांत आणि पक्कान्नांत घालतात आणि 
त्यांचा ओषधांतही उपयोग केला जातो ) 

एला [सं ०] स्त्री ० वेलदोडा . वर ' एल्डोडा 'पहा 

एवं [ सं० ] क्रि वि० अश्ा रीतीने; अशा 
प्रकारे; एकूण, & एवंप्राय वि० अश्या प्रकारच 
एवमेव क्रि वि० अगद असच; अगढदा ह्याच 
प्रकारे. एवंच क्रि वि० एकंडरात; साराश हा 
काँ; एकण [ मोठा 

एवढा [ सं० एतावत्‌ ] चि० इतका , इतका 

एवंथितिया ) [ ख० एवं *स्थत्या ] क्रि० 
वि० अक्का रीतीनें. 1 ज्ञा० (. 

एवीं [ सं० एवम्‌ ] कि० वे० ह्या रीतीनं 
ह्या पक्षा. &एवीं तेवीं क्र० 1व० ह्या रातान 
काव आणि त्या रीतीनें काय, फळ एकच; काहा 
केळे तर्री: कांहो म्हटलें तरी; कोणताह पक्ष 
स्वांकारला तरी; उ० ए्वॉ. तेवा माझा नोकरी 
सुटणार , मग वरिष्ठाला पोटभर शिव्या तर्री देऊन 
घेतों. एवी तेवी भरगा देवा कसेही झाले तरौो 
“६ हे दोवे, माझा उणपणा भरून काढ ?' अस 
म्हणावें लागणारच ? देवीची करुणा भाकावी 
लागणार: परिस्थाते प्रातेकूल आहे खरी , कांकू 
करून कसें चालेल ? कोणचा तर| एक मार्ग 
स्वीकारला पाहजे 

एवाच [सं० एवम्‌-- च] क्रे०ब्रि०्सुकाट्यान 
स्वस्थपणे; कांह! हालचाल किं० गडवड न करता 
( पाहाणें, ३० ) 

एव्हढा वर * एवढा ? पहा 

रव्हां क्रि वि० आतां; ह्या वेळा; ह्या समया 
&8एव्हां एव्हा्‌ क्र० वि० ह्याच वळ्च्या सुमा- 


एव्हांशी र 


रास; कदाचित्‌ थोडेसे अगोदर किं० थोडेसें मागून. 

एव्हांना क्रि वि इतका अवाध्रे गेला आहे 
यया अर्था; उ० एव्हांना रामागर्डा कोथळ्डच्या 
पलीकडे गेला असेल, नाहो कां ? उ० तूं तो 
छाक पाठ करावयाला घेतलास त्याला आर्था तास 
होऊन गेला; एव्हांना तो तुला पाठ झाला असेल, 


एव्हांशी क्रि वि० इतकरयांतच; ह्याच वेळो, ' 


एपादिक [सख एप: (हा)--आरदि(आरंभ) -- 
क ( प्रत्य ) ] वि० हे; हे लोक; ह्यांच्या सारखे 
लाक ( उपहासांत ह्याचा प्रयांग होतो ); उ० 
आमच्यानें हें काम झालें नाहो; आतां ण्पा- 
दिक काय दिवे लावतात पाहूं ! 

पुय्य़ वि 2 यावयाचा; भविष्यकालीन; पुढें 
व्हावयाचा. २ खस्थ गोलांचा आक्रमाबववाचा 
राहिला प्रदेश ( याच्या उलट * गत! र 

एुख स्त्री वेल (गांवाची , खेड्याची ,किं०वाड- 
ग्याची ). &एसकर पु० 2 वेश्लीच्या रक्षणार्थ 
नियुक्त जों महार तो. २ कोणीही महार. 

पुहुलान [ अ० अहसानू ] न० ? दुसऱ्यांवर 
केलेली मेहेरवारनी; मेहेरवानीची गोष्ट ; उपकार. २ 
माफ केलेला सारा कॅ पट्टा किं० वसूल, 

एुळकोट[कानडी एळ>>आट;सं ०कोटिकोटी] 
उ० ८ सर्वोनो हातभार लावून एकदिलाने केलेला 
प्रयत्न. २ गोंधळ , अव्यवस्था; विचका; उ० तूं तेथे 
दहा घरची दहा माणसें गोळा झाला आणि त्यांनो 
सार्‍या कामाचा एककोट करून टाकला. टीप- 
खंडांबाचे भक्त खंडोबाची तळा उचलतांना “ एळ- 
कोट र हा शब्द उच्चारतात; त्या वेळा भारी बडबड 
चालते आणि भारी गडबड होते; ह्यावरून वरचा 
दुसरा अर्थ निवाला, पुष्कळ लोक एक 
गुंतलेले असतात यावरून पाहेला अर्थ झाला. 
आमचे ““मराठी भाषेचे वाक्प्रचार, म्हणी, इ ०१? 
हें पुस्तक पहा. 

एळा [ सं० एला ] स्त्री अ० व० वेल- 
दोड्याची एक जात; तिचें बोंड जाडी असून 
त्यांतील दाणेही एऱ्हवांच्या वेल्दोड्याच्या दाण्यां- 
द्वून मोठे असतात. 


एळिया, एळ्या [ हिं० ] पु८ बोळांची एक । 


आत्त ( ही ओबवोपयाशी आहे ), 


">>> 


एकाच कामांत । 


द फऐकींव 


ण. 


छे मराठी वर्णमाळेताल आठवा! वर्ग आणि स्वर- 


माळेतील आठवा स्वर. 


ऐकणे [ से० आकर्णन ] स० क्रि2 2 व्य 
श्रवग करणें. २ ० कड कान देणें किं० लक्ष्य देणें, 
२०ची आज्ञा पाळणे; ०च्या मनाप्रमाणे क्रि 
तार्कादीप्रमाणे चालणे किं०वागणें, &,ऐळून ठाऊक 
वि लोकांच्या सांगण्यावरून किं० बोलण्यावरून 
ठाऊक असलेला ( ज्याचा आपणाला प्रत्यक्ष अनु- 
भव नाहो ्किं० ज्याशयीं आपला पारचय नाहा ). 
ऐकावे जनाचें आणि कराचे मनाचे लोकांची 
तहापातळत ह्याबरी पण आपल्या वाळा योण्य 
बाल तेंच करावें, 

ऐकमट्टी [ म० ऐक... भट्टी | खी० केवळ 


! लोकांच्या तोंडून ऐकण्याची रीति; लोकांचें भाषण 


ऐकणें हा उगम; उ० मी सांगतों ती वातमी ऐक- 
भट्टोतली आहे ( म्हणजे केवळ ऐकाब आहे; तिच्या 


। खरेपणावद्दल मा खातरी देऊं शकत नाहो ).२ 
. ऐकून ज्ञानप्राप्ति करणें किं० शिक्षण संपादगें ही 


रीति; उ० मी ऐकभट्टींचा गवई आहें; मी कोणा 
वस्तादाजवळ शिकलेला नाही. 

ऐकमत्य़ [ सं * एकमत ? चे॑भा० वा 
ना? ] न० सवांचे एकच मत असणें; मताची 
एकता; उ० लहानपणा लये करू नयेत ह्या संतरं- 
वाने हो सव महाराष्ट्रीयांचे ऐकमत्य आहे. 

ऐकवणी [ म० ' ऐकणे, ह्याचें प्रयोजक रूप 
“ ऐकांवणे ?, ह्यापासून ] ख्ी० 2 मुद्वाम, ऐंकाव- 
कयाला लावण्याची क्रिया. २ शिकविणे; स्पष्ट 


करून सांगणें, २ केलेला बोध , उपदेश, किं०ताकांद. 


41 


ऐक॥ 


या 


हेक [ सं० एक--अहन्‌ ( दिवस ) ] 


| वि० १ एका किं० त्याच दिवसाचा. २ क्षणभंगुर , 


२ एकाच दिवसांत समाप्त होणारी क्रिया » कर्म, 
विधि, संस्कार, इ०, 

ऐकींव [म० ऐकणें]. वि० १ ऐकून कळलेला; 
केवळ ऐकून ठाऊक झालेला. २ ज्या माहितीला 
किं०बातमीला कांदा आधार देतां थेत नाहों आणि 
जी केवळ कणोपकणीं आलेली आहे अशी 


क 


णेक्य 


२७४७ 


णन 


ऐक्य [सं० ' ए्क 'चें भा० वा० ना० ]न० 
2 एकी; मिलाफ; जूट.२ एक मत. ३ एकल्सता. 
अभिन्नत्व; एकत्व. ४ ब्रम्ह आणि जौंवात्मा यांचें 
'एकत्व किं० अभिन्नत्व. 8 ऐक्‍्यास येणें मिळतें 
अत्तगें; एक अशी प्रतींत होणे. 
ऐंगूबेगु पु? अ० व० कोणी तरी गोमाजी 
काप; ऐबते गैव्रते; कोणी तरी माणसें ( ज्यांचे 
कांहो महत्त्व नाहो ). 
ऐचण, ऐंचण, ऐतण, स्री १ सटरफटर; 
अडगळ, २ कोंझट आणि अडगर्ळानें भरलेली जागा . 
३ निरुपयोगी झाड्पाल्यानें व्यापलेळें पटांगण, 
ऐच्छिक [ स॑० “ इच्छा ' पासून विश्वापण ] 
वि० 2 इच्छिळेहा; इष्ट, २ स्वताच्या इच्छेने 
केलेलें, स्वीकारलेळें, सेविलळें, इ० ( लोकांच्या 
इच्छेवरून किं० सख्तीवरून नव्हे ). २ स्वच्छंदी- 
वणाची , अतिधीप्रत; ३० ऐकि व्यवहार करु 
नये, शास्त्रानुर्य व्तार्बे. ४ छाईटपणार्‍चा; लहरी. 
८ जाणून घुजून केलेले [कॅ० आचरलेळें कि० पोवे- 
लेळें; उ०ऐेच्छिक पापाचें प्रायाश्वित्त मोठें. ऐच्छिक 
विषय पु० आपल्या इच्छेने किं० आवडीनं परीक्षेत 
किं० परौक्षसाठों स्वीकारलेला विषय . 
ऐट स्त्री० डोळ, थाटमाट , दिमाख . &8$ऐटबाज 
वे० ९ डोली थाटमाट करणारा. २ सुंदर; फक्कड; 
झोकबाज दिक्षणारा; भपकेबाज, ऐंटबाजी स्थ्री० 
भपका, झोक, थाटमाट, दिमाख. 
ऐतरेय [ सं० ] पु० कपषिविशष; ऐतरेय 
ब्राम्हण आणि आरण्यक यांचा प्रणेता क्रॉपे. 
&ऐतरेय उपनिषद्‌ स्त्री एका उपनिपदाचें नांव. 
ऐतरेय्री क० ऐतरेय ब्राम्हण पढणारा . 
ऐता मार्गे € अयता ? पहा. 
ऐतिहासिक [सं०' इतिहास ? यापासून ]वि० 
१इतिहासाविषयोंचा; शतेहासासंअंधाचा . २डतेहा- 
सावरून ठरलेला किं समजलेला; इतिहासाच्या 
आधारावर प्रतिष्ठित असलेला. २ परंपरेच्या माहि- 
तीवरून ज्ञात असलेला. पु० इतिहासवेत्ता; परं- 
.परागत शानांत प्रवीण असा माणूस. 
छेतिह्य [ सं० इति--हच्खरोखर असें ] न० 
परंपरागत ज्ञान रकिं० माहिती; दंतकथा; उ० ह्या 
चढावर ब्रम्हराक्षत आहे असें ऐतिह्य ऐकतों. 
ऐदंपर्य [ सं० इदं ४पर ]न० तालर्य, धोरण. 


ऐदी मागें ' अयदी * पहा . 

ऐंद [सं० इंद्र]वि० २ इंद्राचे; इंद्रासंत्रथाचें. २ 
इद्रेलोकस्थ, पु० इंद्रसुत. &ऐेंदरजालिक वि ० इंद्र- 
जाल वियेत प्रवीण;जादूगिरीचे . मागे “इंद्रजाल' पहा . 

ऐेंद्री [ सं० इंद्र ] स्री १ इंद्राने अधिष्ठित 
दिशा: पूर्वदिशा. २ इंग्रपत्नी. २ (ज्योतिष) ज्येष्ठा . 

येंद्रिय, ऐंद्वियक [ लं० इंद्रिय ] वि० १इंद्रे- 
याचें. २ इंद्रेयम्नाह्यम. ३ विषयासक्त. 

ऐन स्थी० मागे ' आईन * पहा. 

ऐन [अ० अईन ] वि० २ उत्कषांच्या स्थिर्तास 
आलेला किं० चढलेला; परमावधीत पोचलेला; उ० 
ऐन उन्हाळा, हिंवाळा, ३०. २ बरोबर; तंतोतंत; 
भर; कमी ज्य़ास्ती नसलेला ; मागे पुढें नसलेला; उ० 
ऐन मध्यान्ह, ऐन दुपार. २ अवांतर वाबी ज्यांत 
नाहींत असा. &ऐन कर्ज न० व्याज वगैरे मनांत 
त आणतां तुपती कजांची खाप, ऐन उन्हाळा 
पु० उन्हाळ्याचा मध्य किं० भर. ऐन खेळ स्ती ८ 
अगदी जलूरीची वेळ; आयती वेळ, ऐन लुय्या 
सोदा, लबाड, इ० पक्का किं० इरताल लुच्चा, 
ल्वाड इ०. ऐन सर पु० उत्कर्प, परमावाधि, 
घेभवा'ची स्थिति;उ० हली आंब्याचा ऐन भर आहे. 
उ० ह्याच्य़ा तारुण्याचा आजकाल ऐेन भर आहे. 
ऐन घाई खी० हातधाई; पराकाष्ठेची घाई. 
ऐन मारामारी स्त्रो> २ मारामारीचा जोर; 
मारामार्रांचा जोराचा समय . २ आवेशाच्या मारा- 
मारीच स्थल. ऐन कर्जे न० केवल कर्ज किं० 
कर्जाऊ रक्कम ( व्याज वगैरे हिशेवांत न घेतां ). 
ऐन काळी स्त्री० शेतसारा. ऐन कारभारी पु० 
संस्थेचा मुख्य किं० चालक. ऐन किंमत स्त्री ० 
वस्तूची किं० मालाची मूळ किंमत ( याच्या उलट 
विक्रीची किंमत); शंभर रुपायांना कोणी सोदा- 
गरानें घोडा विकत घेऊन गिऱ्हाइकाला तो सव्वाशे 
रुपायांना नफा घेऊन विकला, ह्या व्यवहारांत 
दुंभर रुपये ही ऐन किंमत, सव्वाशे रुपये ही 
विक्रीची किंमत, आणि पंचर्वीस रुपये हा त्या 
सौदागराचा नफा. ऐन गल्का पु० १ केवळ 
पाहाणीवरून ठरविलेले शेताचे आजमासी उत्पन्न 
२ सरकारी कारकुनानें उत्पन्नाच्या आजमासावर 
ठरवून टाकलेला सारा. ऐन जमा स्त्री ० नेहेमाची 
ठरावाक जमा ( याच्या उलट दंड, नजराणे , इ८ 


भ्_ भट 
प््न म 


उगमांपासून झाळेटी जी जमा ती खेरोज़ जमा 
कि० कमावीस जमा ). ऐन जमाबंदा स्त्री "एन 
जमा? पहा. ऐन जिन्नस पु० थान्याच्या कि 
अन्य पदाथांच्या रूपानें सरकारास द्यावयाचा 
म्हणून ठरलेला सारा ( याच्या उलट पैश्याच्या 
रूपानें सरकारास द्यावयाचा सारा). ऐेन दस्त 
सयु० शत, आगर, मळा, इत्यादिसंवधी मुख्य जो 
सरकारी सारा तो (उलट, वाबती गांववर्च ३४० ). 
ऐन फाजील शेत, मळा, इ०्च्या मुग्व्य उत्पन्ना- 
खरीज अवांतर जें किरकोळ उत्पन्न तें. ऐन मुद्दल 
न० मळ कर्जांची रकम ( व्याज हिदवांत न 
घेतां). ७न वसूला स्त्र ० [निव्वळ वसूलाचा रक्कम 
ऐन वाफ स्त्री ० वारजे पेरण्याचा योग्य समय 

ऐन [ फा० आईन ] स्त्री2 2 सभ्य चाट- 
रीत; मर्यादद्यीलपणाचें वर्तन किं० वागणूक. २ 
दिमाखदारी . मार्गे ““ आईन ? पहा. 

ऐन पु० एक जंगली वक्ष ( याच्या लाकडाच्या 
तुळ्या , खांत्र, तक्ते, इ० केले जातात ). 

एंनक [ फा० अव्‌नकन्लहान डोळे | पु० 

प्मा; चाळिक्ी; उपनत्र 

ऐनपन, ऐणपण स्त्री हेकटपणाचें विधान; 
हुजत ( क्रि करणे, घालणें ). 

ऐनसादडा पु० णक जंगली वृक्ष. 

ऐना [ फा० आईंनाह ] पु० १ आरसा. २ 
चष्मा , उपनेल् ( या अथा ' ऐेने ? असा अ० व० 
ही प्रयोग आहे ). 

ऐनरणें, ऐनरणे, ऐनर॑ मागे “' आयनेरणें 
५ आयनरणें, ? ' आवनेरें ? पहा. 


नेरणें ? 


४ 


४२ 


ऐपत [ अ०८ अफत्‌ ] स्त्री? 2 सांपात्तक 


सामर्थ्य; संपत्तीचा आवांका . २ वुद्धीचे सामर्थ्य. 
२ दर्जा, योग्यता. &एऐपतदार, ऐपती वि 
ज्याच्या अंगो तंपत्तीचें सामथ्यं आहे असा; चार 
पैसे वाळगून असलेला. 

ऐब [ अ० अयवब्‌ ] पु० दोष; कमीपणा; व्यंग; 
उ० ह्या मोत्यांत थोडासा ऐब आहे; उ० तो मुलगा 
थोडासा काणा आहे येवढाच काय तो त्याच्यांत 


एण्व़ आहे; एरव्हां तो सुंदर आहे. &एऐबदार 
॥1व ० संदोप 
एऐबते गेबते ऐबू गेबू, ऐबो गबो पु० 


अ० तब कोणी तरी सटर फटर माणसें; बिन 


फ्न्टा 


महत्त्वाचो याणसें 

ऐखातल (-ळ) स्त्री घोड्याच्या मानेवरचे 
केद. मागे “ अयाल पहा 

ऐरण , ऐरीण स्त्री» सानार, लोहार, तांबट, 
इ० कारागीर घडवावयाचा धातूचा पदार्थ हातो- 
डीन ज्या विशिष्ट आकाराच्या धातूच्या ठोकळ्या- 
वर ठोकतात तो ठोकळा. 

ऐरण, ऐरीण स्त्री० एक जगली झाड. 

ऐेरा पु० मागें : आडरा * पहा. 

छऐेराण [ फा० वय्रानाह ] न०? 
मैदान . २ एकल्केडिपणाची भावना. 

ऐरावत, ऐरावण [ सं०] पु० १ इंद्राचा 
हत्ती; ( पूर्व दिशेचा रक्षक हत्ती). २ उत्कृष्ट 
हत्ती, &कोठें इंद्राचा ऐरावत आणि कोटे 
शामभटाची तटाणी? र्‍या दोन जनावरांची तुलना 
करणें मूर्खपणा होय; त्या दोहोंचे दर्जे अत्यंत 
भिन्न होत. 

ऐरिणी, एरीण स्त्री ८ ल्मांत करतात 
व्या समया वेडूच्या पातीच्या मोया पसरट शिप- 
तरांत पिठाच्या पणर्‍्यांत दिवे लावून ठेवितात 
आणि तें शिपतर मानकर्‍यांच्या डोकयावर ठेवून 
कांहां विधि करतात; ह्या शिपतराला ' ऐरिणी ? म्हण- 
तात. &४ऐरिणीपूजन न० ह्या शिपतराचें पूजन. 

ऐरीगेरा वि १ अजागळ, वावळट. २ 
भिकार, टाकाऊ, किं० कुर्चाकमतीचा पदाथ. 

ऐल ॥क्र० वि इकडच्या वाजूस. &णऐलतीोर, 
ऐलकांठ पु० इकडची वाजू . ऐलथडी स्त्री० 
इकडची बाजू किं कांठ; ( उलट, ' पैलथडी २? ) 
ऐव्ढपल क्रि वि० १ इकडच्या कांठाला आणि 
1तकडच्या काठाला; दान्ही वाजूंस; उ० नर्दीच्या 
ए्लपढ वतात आहे. २ अवांतर; उ० आमच्या 
संसाराला घछ्चे लागता त्यापेक्षां आम्हाला ऐल्पैल 
खचच आधक लागतो. ३ वि० नानाप्रकारचा 
विविध. ऐलपल वस्तु स्त्री अ० च० १ सटर- 


ओसाड 


साडे 


। फ्टर वस्तु; टाकाऊ आणि भिकार वस्तूंची अ 


गळ. २ नानाप्रकारच्या वस्तु 
पुळपल [ फा० * बद्ूफअल *चें अपभ्रष्ट रूप] 
स््चा० 2 वंड, २ वेडे वेडे चार; आचरटपणाच्या काते .. 
एळा क्रि०वि० इकडच्या बाजूस (उल्ट,पैला) .. 


ण्व्ज 


ऐवज [ अ० अवजू ] पु० २ मालमत्ता, | 
चीजब्रस्त , पेसा अडका; द्रव्य. २ेसत्त्वतपणा सत्त्व 
कस: कसदारपणा . ३ योग्यता, कमत जमा- 
घ्रदीची रक्कम. 8एऐवजदार, एंवजशार वि०्ज्यात 
सत्त्वांश , पो्टिक अंश , उपयुक्त अंशा ताकद सामथ्य , 
कस, इ० असावा तितका आहे कि० वराच आहे 
असा; उ०एंबजदार खाण खाले म्हणजे लवकर भूक 
लागत नाहीं; उ० ऐवजदार कारकून मला मिळाला 
तर मी तास रुपये सुद्धां त्याला पगार द्यावयाला 
तयार आह. एवज मोबदला पु० 2 दोन माण- 
सांनों एकमेकांत कांहो काळा पुरता केलला मांद्र- 
दला. उ०. तुझा घोडा तू. मळा एक माहेनाभर 
प्रवासासाठी ध्यावा; तोपयत तू माड्या म्हणी च दूथ 
खावे; हा ऐवज मोवदला तुला कवूल आहे काय १ 
२ एक वस्तु धेऊन तिच्यात्रदल दसरी वस्तु दण 
( प्रत्यक्ष पैशाच्या रूपाने किंमत न देतां ); ३० 
माझा पलंग तू धे आण तुझी संदूक मला इ , 
म्हणजे ऐवज मोवदला योग्य हाईल ३ गहाणावर 
कर्ज काढणें ( क्रि० करणें, देण, ३० १). ऐवजो 
क्रि वि? वदलों, मोबदला म्हणून; उ० तूं भाऊ- 
ब्रिजच्या दिवशशों आपल्या वाहणाला ओवाळणांत 
जो जरीकांठी खण घालणार आहत त्याच्या ऐवजो 


हा चांदीचा कुंकवाचा करंडा तला दै 


ऐवट [ अ० हयवत्‌ ] वि० वराजड अवा- 


ढव्य: मोठा पण बॅढब 

ऐश आराम [ अ० ऐप--फा० आराम ] 
पु० अेनवाजी; सुखविलास; सुखोपभोग; चेन 
ख्यालीखुशाली. ऐश आरास स्त्रा०अथ वरचाच 

ठेशानी [ सं० ] स्त्री उत्तर आण पूव 
यांच्या मधला गडदशा 

ऐशी उ० वा० अ० आनंदाचा , समाधानाचा 
क्रि आश्चर्यांचा उद्गार; खून 1 खाशी ! उत्तम ! 
शाबास ! अश 

ऐंशी [ स? अश्ीति ] वि० आठाची दसपट 
करून जी संख्या होने ती; सोळाची पांचपट 
& ऐंशी तेथे पंचाएशा मोट्या खर्चात पांचांची 
काय गोष्ट ? जेथ इतका अवाढव्य खर्च होतो 
आहे तेथें ह्या छुक बाबीसंबंधानें कचर करण्याचे 


कांहों कारण नाहा 


२९ 


आ 


ऐश्वर [ स॑० इर ] वि० १ सामथ्यवानू. २. 


। इंश्थरासंबंधाचा &8ऐश्वरक!राणेक पु० नंयायक 


ऐश्वयं [ सं० इंधर ] न० १ माधान्य. २ 
प्रभुत्व, स्वामित्व, मालक, तात्रा. २ वैभव 
समाद. ४ अमानुष शक्ति. ५ आणिमा , माह्मा , 


: इ० अप्टासेद्धि. &णऐश्वर्यीपाठ न० वेभवाच स्थान 


ठेश्वयवानू ।॥वे० माठा वभवद्यालाो: सस: संपन्न 


ऐश्वर्याचा प्राणी पु० भाग्यशाली माणूत 
. ज्य़ाला जगांतील दुःखें, क 


निराशा , संकटे 
इ०चा मुळांच अनुभव आलेला नाही असा माणून 

ऐष आराम, ऐप आरासी माग '८्श आराम 
८ ऐश आरामी ? पहा 

सेटटिक [स० इष्टिन्यज्ञ ] वि० यज्संवंवाचा 

ऐसपस वेट अघळ पवळ: प्रशस्त 
वसावयाला , निजावयाला ''किं० वावरावयाला उथ 
अडचण नाहो असें ( स्थळ ); संकाचत नव्ह 
अशी ( जागा, घर, ३० ). क्रि वि० तभावार 
आसमंतात भागी 

ऐसा वि० असा 

ऐहतल्लोकिक [ सं० इहन्न्येथें;--लोक ] 1वे० 
ह्या लोकासंवंधी; इहलाकर्चे; मत्यलाकासंदयाच 

ऐहिक [ सै० इहऱच्येथे ] वि? इहलोकचें 


4 


 इहलोकसंवंधाचे. न० प्रपंच. 


क. 
आ. 

ओ मराठी वर्णमालेतील दहावा वर्ण आणि 
स्वरमालेतील दहावा स्वर 

ओ स्त्री कोणी हाक मारिली असतां तिला 
“ओर? हें प्रत्युत्तर “हाक ऐकिली' ह्या आथान योजले 
जातें; उ० * रामा ! !' उत्तर “आं 17 &आओ 
देणें १ कोणी हाक मारली असतां ती आपण ऐकिली 
अन्ना अर्थाचे प्रत्युत्तर म्हणून ' आ * अस्त म्हणणें 
२ मदतीस जाण. २ उपयोगीं पडणे. दुवान, 
कमाने, किं०प्रार्धान ओ देणें दैव, वर्म , किं० 
प्रारव्व अनुकूल असण. चाराना, भूतांना, किं० 
वाघांनी ओ देणें त्यांचा एकाद्या वाशष्ट ठठकाणो 
सळसुळाट असणें म्ह० ते तेथ [वपुळ असणे 


ओऔं 


ओ पु० ओ हें अक्षर. &ओच ओळखणे 
मुलांना ल्हिवयाला शिकवितांना त्यांना ' ओ- 
नामासिधं * हा वडा प्रथम देतात. ह्यांतील पहिलें 
अक्षर ओं हें आहे. हें एकच अक्षर ज्याला येतें 
आणि ज्याची पुढच्या अ£रांपर्यंत प्रगान होत 


नाहीं तो ठोंब्या असला पाहजे. ह्यावख्न * ओ 
च ओळखणे ? म्ह० ठोव्या असणें. ओच्या 


नांवानें चून्य पु० अगदा आज्ञाक्षित; ज्याला ओ 
अक्षरही काढतां किं ओळखतां येत नाहो तो. 
आ स्त्री> ओकारी; उ० आज मी ओ येंई 

तोंपर्यंत बासुंदी खाळी ( ह्य० ओकारी येई- 

तोपर्यत म्ह० आकंठ ). र 
ओडईइंचणें स० क्रि० सुपांत पीठ वगेरे घालून 

सुपाला कांही विशिष्ट प्रकारचे हासड देऊन व्याचे 

वारीक कग भरड कणांपासून वेगळे करणें. वेचणे, 
वेंचणे , अद्नींही ह्या शब्दाचा ख्य आहेत. 
ओडइरण स्त्री> 2 दळाववासाठॉ जांत्यांत 

एकवार घालावयाचे भान्यादिकांचें परिमाण, २ 

गोऱ्यांत दोहों गातड्यांचे मध्ये वेरण घालावया- 

साठीं जी जागा राखिलेली असते ती . 
ओड्रणें स० क्रि० 2 जांत्यांत दळावयालाठॉ 

वान्य सुठीमुठोनी किं८ पात्लांतून धालणें, २ 

आपणाला नकोशी झालेली किं० आप्रिय वाटत 

असलेली वस्तु कोणाच्या तरी गळ्यांत बांवण 
किं० टोकीवर वसविणें. ३ भात करावयासाठो 
आकणांत तांदूळ ओतणें. न० दळतांना ञांत्यांत 
एक एकवार घालावयाचे धान्य. 

ओंऊळ स्त्री बकुळ वृक्ष, न० त्याचे पुष्प, 

&ओंऊळदोडा पु० वकुल वृक्षांचे फळ 
ओक स्त्री 2 ओकारी, वांति. २ जे ओकन 

पडलेले तें ( अन्न, आषध, इ० ). &कातिक 

स₹्वामांचा आक स्त्री एक प्रकारची पांढरवट 
माती. 

ओकटा वि० वाइट; टाकाऊ; किळस किं० 
कंटाळा उत्पन्न करणारा ( मनुष्य, पदार्थ, इ० ). 
पु० प्रेय माणताच्या वियोगानें मूल घेतें जी 
खर्ती ती. 

आकर न० २१ पेच; अडचण; संकट. २ घुवड. 
३ इमशानाकडे प्रेत वाहून न्यावयाचा तिरडी. 
'४ काणताही त्रासदायक किं ० उपद्रवकारक प 


२५० 


आंखट 


ओकणें स० क्रि> 2 ( पोटांत गेलें अन्न 
औंपध, इ० ) मुखावाटे बाहर टाकणें शाप ) 
उच्चारण, ३(युह्य ठेवावयाची गोष्ट) प्रकट करणें 
(मनांत डवचत असलेली गोष्ट) बोळून दाण्यावणें .५ 
( दुसऱ्याचे लुव्राढलेलं घन त्याला ) परत देणें 
( नाइलाजानें किं० नाखुपीन ) 

आंकती | म० ओकणें ] स्त्रो5 १ विहीर 
वंभरतून पाणी काढण्याचे एक यंत्र: एक लांब 
काठा! असून तिच्या एका टोकाला भांडे लोंबत 
असते आणि दुसऱ्या टोकाला जड धोंडा बांवलेला 
असतो. ही काठी एका बिंदूवर फिरणारी असते. 
२ ह्या काठीला अं भांडे लांबत सोडलेलं असतें तें. 

ओकरा वि ० ज्याला वारंवार आकारी येते असा. 

ओका वि० जो पदार्थ किं० जो माणूस नेहेमी 
ज्या जागा असतावयाचा तो यया जागेहन नाहीसा 
आल्यासु> विज्लांभित झालेला ( जागा ) 
उन्हाळ्याच्या सुट्टांत माझे तान नातू येथें आले 
हात; त भारां खेळकर हाते; सुट्टी मपली 
तव्हा त परत आपल्या वापावरोबर सोलापुरास 
गल; ह्‌ धर आतां आक झालें; उ० [तनें हातांतील 
पाटल्या आणि तोडे काहून ठेवल्यामुळे तिचे हात 
आक दिसूं लागल आहेत 

आंकाबांक [ म० ओकणें ] स्त्री 2 वारं- 
वार ओकणे; एकसारखी वांत होत असणें. २ 
सांगट्याच्या खेळांताल एक प्रकार 

आकारण अ० क्रि १ खंत, किळस, किं० 
वांतीची जी भावना तिनें आक्रांत होणें. २ अगदीं 
दमून किं० थकून जाणें 

आकारा पु०, ओकारी स्त्रो०? ओकण्याच्या 
क्रयेंच्या आरंभा कंवरेहा जो हिसका बसतो तो 
( क्र येणं ). २ मुद्दाम धश्शांत बोटे घालन वाति 
उत्पन्न करण ( क्र ० काढणं ) ३ किळस, खंती 
(क्रि०्येणें) 

आकलां बोकशीं क्रि० वि० मोठमोठ्याने 
हल काहून ( रढणे ) 

आखट वे० खंर्ता किं किळस उत्पन्न कर- 
णार. & आखटवाणा वि० कसासाच दिसणारा: 
ज्याला पाहून किळस किं० खंती उत्पन्न होते 
अत्ता, ओखरवण न०, स्त्री”, ओखटवणी न८ 
९ जनावरांना धुवावयाचें पाणी; जनावरांना धत- 


ओखटा 


कडकड 


लेले पाणी. २ खरकटा भांडी कि० हात धुतलेले 
पाणी. ३ कोणत्याही कारणांनी गडूळ ॥की० धाण 
झालेलें पाश. 

ओखटा पु० मायेच माणूस दूर गेल्यानुळे 
मुलाने घेतलेली खंती . 

ओखटा वि० ८ किळस र्कि० खंती उत्पन्न 
करणारा. २ अप्रिय. & ओखटी वेळ स्त्री० 
अशुभ वेळ; कामाला अयोग्य अशी वेळ. 

ओखद [ सं० औषध ] न० औषध, दवा. 


ओखदी [ सं० औषधी ] 'वि० औषधाच्या 
उपयागाचा. | 

ओखरणें स० क्रि रेत नांगरल्यावर जमीन 
सारखी करणें. 


ऑंगण न गाडीचे किं० दुसरें कोणतेही चाक 
आंसाभोंवतीं न खरखरतां फिरावें म्हणून आंसा- 
वर घालतात जें तेल ते. 8घरचा गाडा झाला 
तरी आगणावांचून चालत नाहीं आपल घरचे 
क० प्रेमाचें माणूस असलें तरी त्याला कामाबरईह 
कांहींतरी बक्षीशी धावी लागते. 

ओगर [ स॑० उत ( बाहेर ) ४- गिरण ( वाहेर 
काढणें, ओकणें )] पु०९ पळीने किं० ओगरा- 
ळय़ानें पाल्लांतून एका वेळां वाहेर काढलेला भात, 
भाजी, ३०. २ वाढपी. 

ओगरणें [ स॑० ' ओगर ? पहा ] स० क्रि० 
१ शिजलेला खाध पदाथ पळीनें किं० ओगराज्यानें 
पात्रांतून थोड्थोडा बाहेर काढणें. २ खाद्य 
पदार्थ वाढणें. 

ओगरू | पु० वाढपी :. 

आगळ [ सं० अमंगल ] वि० किळमवाणें; 
हिडिस्स; धाणेरडें. & ओगळवाणा किळस उत्पन्न 
करणारा. ओंगळलोंगळ घाणेरडा; किळत उन 
करणारा. _._ 

ओगळ खालो * आंवळ ? पहा. 

ओघ [ सखं० ] पु० ९ प्रवाह. २ पाण्याचा 


वेग. ३ समूह, रात, ४ मागपासू किं० पूर्वी 
पासून चाळत आलेली सरणी करिं० पारिपाठी. ५ 


उत्क्रांतीच्या तत्त्वावर होत ण अत्तलेला बदल. 
& ओघास येणें [क० लागणे कामाला सुरवात 
होऊन तें सुरळीतपणे चालण्याच्या पंथास लागणें; 
उ० माझी सावकारी इतके दिवस चांगलीशी चालत 


२५१ 


२३. > 
आचण 


नव्हती, पण आतां ती ओघास लागली असें वाटतें . 
ओघास येणें क्रमानें येणे; प्रसंगाने उपस्थित होणें. 
ओघांत. पढगें व्यक्तोंच्या समुदायांत पडल्या- 
कारणानें त्या व्यक्ति जसें करतील तसें करावें लागणें. 

ओघळ पु०९ वारीक प्रवाह. २ डोळ्यांतून गळ- 
णाऱ्या अश्रंंचा गालांवरून वाहाणारा प्रवाह; गळ- 
वांतून के० जखमेतून वाहणारा पुवाचा किं० 
रक्ताचा प्रवाह. ३ दोहों बाजस डगरी असून 
मधली जी सखल आणे अरुंद जागा ता. ४पाग्याच्या 
प्रवाहानें जमीनींत पडलेला चर. 

ओघळणें अ० क्रि ९ वारीक प्रवाहाच्या 
रूपानें वाहेर पडणें ( डोळ्यांतून अश्रु, जखमेतून 
रक्त, गळवांतून पू , इ०). २ सुतांत किं०रेशमांत 
ओविलेळे मणि, मोती, फुलें, इ० गळून पडणें. २ 
एकादी गोष्ट स्मृतींतून गळणें कि० तिचो विस्माते 
होणे; आयत्या वेळीं न आठवणे. ४ येचलेले नाक ज् 
कान, इ० चे छिद्र नथ, घुगड्या, ३० अलंकारांच्या 
भारानें किं० धर्पणानें मोठें किं० सैल होणें. ५ वार- 
दानाला असलेल्या भोकांतून किं० फटोतून आंतील 
पदार्थ ( तेल, तूप, तांदूळ, पाणी, इ० ) बारीक 
धारेच्या रूपानें 4ाहेर पडणें. स०क्रे०सुतांत, दोरींत, 
किं० तारेंत ओविलेले मागे, मोतां, फलें, इ० 
सूत, दोरी किं० तार, इ० तून सरकावून कि० 
ओढून बाहेर काढगें. ५ पोत्यांतून किं० दुसऱ्या 
कोणत्याही बारदानांतून तांदूळ, तेल, ३० पदार्थ 
लहानश्या भोकांतून किं० तोंडांतून लहानशा प्रवा- 
हाच्या रूपानें वाहेर काढणें. 

ओघळी स्त्री £ लहानसा ओडा. २ ल्हान- 
सर प्रवाह. २ पाण्याच्या प्रवाहामुळे जमीनींत 
पडलेला चर. 

ओनचका पु० ९ ज्या गोष्टींचा आपल्या मनाला 
त्यास लागला आहे, के० जी गोष्ट आपण उत्तठेनें 
इच्छीत असतों, कि० जी गोष्ट आपणाला आप्रिय 
असते; तिची आठवण करून देणारा पदार्थ दृष्टीस 
पडला असतां किं० शब्द कानीं पडला असतां 
मनाला जो धसका बसतो तो; हा धसका सुखकर 
असेल किं० दुःखकर असेल, २ ह्या वसक्‍्याचा 
मनावर झालेला परिणाम. 

ओंचणें स० क्रि ० सुपामध्यें पीठ वरे घालून 
सुयाला कांहों विशिष्ट प्रकारचे हासेडे देऊन त्य! 


पाठ इ०चे जाडा कण आणि वार्राक कण वेगळे 
वेंगळे करणें; ह्याला * वेचणे ? असेही म्हण 

ओचा पु० ८ नसल्ल्या लुगच्याचा 
धोतराचा सोगा ( जॉ फार लांत्र आल्यास कंबरा] 
सख्वोवितात ता). » उब्च्या प्रत्यक्ष 
निऱ्या न करतां मवून मधून त्याच्या कांठांची 
टाके धरून ते धोतर किं लुगडे 
कांठाचे ज़ भांग माकळे सुटतात 
क्रियेस लुगड्याचें दिं.० धोतराचे 
असे म्हणतात 

ओंच्छेदर स्त्री” लावला. 

आज [सं० ओजसून्च्वळ] न० 2 जोर, बळ 


जे 
ऱ्झ 


का० 
२ लुगडं, धोतर 
आवरत अल नां 


ते प्रत्येक: च्या 
* ओंचे करणे ? 


२ वेग, ३ कांति, तत्र, प्रभा. ४प्रकादा . ५जीवन- 
शक्ति. ६ जननक्राक्त, पौनर्प. ७( साहित्य ) 


समासप्रचर भापापद्धात. &आजस्वा [व० ८ 
तेजस्वी. २ वळवान्‌. [ “ज"चा तालव्य उ्चार ]. 
ओज [ सॅ० उ्जंच्शाक्ति, उत्साह ] स्त्री 
१ पदार्थ नीट नेखया स्थि्तांत राहावा किं० संदर 
दिसावा म्हणून त्याची जी काळजी धतली जाते 
ती कि० निगा राखला जाते तां ([क्र० राखण) 
लक्ष्यपूर्वक सांभाळ, २ काम करण्यांत व्यवस्थित- 
पणा आणि टापटीप. ३ चातुर्य, सफाड, कौशल्य . 
४ पदार्थांची काळजी; पदार्थ चांगल्या रीतीने 
वापरणे [क्रं वागावणे, &बराची ओज अरण 
सांगसें घराचे अंगण नीटनेटक्या स्थितींत आणि 
स्वच्छ असल्यास घराच्या आंतीळ सामानसुमान 
नौटनेटकया स्थिर्तात ठेवलेलं असणारच असें माना- 
वयाला कांडी हरकत नाहीं. कपड्याची ओज 
आपण राखली तर कपडे आपली ओज राख- 
तील आपल कपडे स्वच्छ आणि नीट नेटके असले 
र॒ लॉक आपणाला मान देतात किं० व्यवस्थित 
माणूस म्हणतात. [*ज"चा दंत तालव्य उच्चार ]. 
ओजविणें [ सं० ओजसर[वळ | स० क्रि० 
2 ( कोणतेंही काम ) टापटिपीनें आणि काळरजी- 
पूवक करणें क्रिं० दोवटास नेणे, २ ( कामाचा ) 
याग्य न्यवस्था लावणं. ३ ( काणाही माणसाला ) 
कार्यक्षम करणें. 


च 
आझर पु७ १ पाझर, गळती. 
लहानसा ओढा . 


“4 
५ 
द्र 
<< 


२ नाला, 
प २ पर्वतादि उच्च प्रदेशावरून अलग 
खाल पढत नध्यादिकांचा जो प्रवाह तो. 


त 


व. च्य 


भआझ 


अ० क्रि 
२ प्रवाहाच्या त्पान र 


आसरणे, ददणे 


ञझरणे 


पाझरणग 


थेमाथताने गळणे; 
दण. २३ (सज) 
१» ३.० बसण, ७» क्रि. त्वरटणे, 
ऑरगखडण, 

ओझरता, ओझडता [ म? तोरणे 
2 अवंबट, वरवर, २ नवं भागा र 
क्रि2 वि 2 अववट्यगे, २ थोळ्या नागाला स्पदा 
उठ च्या फांदीला ओझरता 
आतांडत असतां मा 
त्याला ओझरता पाहिला कि० तो मला आझरता 
दिसला; उ० हा मॉरचराचा खडा फार झोंबरा 
आहे; तो डोळ्यांत रगदी ओझरता फिरीव 

आोंजळ [ सं० अंजाले | स्त्र!० दान्हा हातांचे 
नळव ए्कमेकांस जोडून मध्य केळला जा खळ्या तो 
( कांहीं पदार्थ घ्यावयासाठा, वारढानांतून काह! 
पदार्थ वाहेर काढण्यासाठा, इ० ); ३० ओंजळ 
कर म्हणज हो करवंदे घालता. ७ ८च्या ओंजळीने 
पाणी पिणे. च्या अच्या ववनांत असणे; "च्या 
तंत्रान चाल्गे; च्यावर अवलंबन असण; “ची 
आज्ञा आढेवढ न घेतां पाळणे, 

ओआंगराळें [० उद्गिरण; स०आओगर--आल्य) | 
न० शिजलेला पदार्थ पात्रांतून थोडतीडा बाहेर 


: वि० 
रा नं करणारा . 
न 


कलन: वाप 


नो. कोपरा 


ल्हांगला: ३० 


काढऱ्याचें एक स्वयंपाकांतांल साधन. पंक्तात 
वादावयासाठा ह्याच सावनानं भाताच्या मुदा 


ठोकतात. 

ओझील, ओकीक [ म० आझें ] वि० २ 
ओझे वाहाण्याचच्या कामाला योग्य किं० सोयीचा; 
जड आझ वहावयाला समथ (वेल, घोडा, ३० ) 1 
२ संसाराचे आझ  बहावयाला समर्थ असा 
( माणूस ); च्या दुसर्‍्य[ अथाने "आंझाक? आधिक. 
प्रचालित आहे. 

आझें न० 2 भार, वजन: उ० इतकें ओझें 
व्या बैलाच्या पाठोवर लादूं नका; अझून तो ओझें 
वहावयाला चांगलासा वदहिवाटळेला नाहीं. २ 
आटीपतर रीतात बांवळेला गट, गाठोडं, बोजा, 
बस्ता, ३०. २ कतेव्य म्हणून करावयाच जे काम 

णजे टाळता येत नाही; उ० माझ्या डांक्यावर 
कुटबाच आझे आहे तें हलकें नाहीं. ४ जबाब- 
दार; यद तुमच्या मुलीला स्थळ तुमचे तुम्हीच. 
पहा; तें ओझें तुम्ही मजवर लादूं नका. &ओश्ले- 


आंट २५३ 


न्य 
आठ 


करी पु० ओझा. वाहणारा हेलकरी, गडी, मजूर, , 
इ०, ओझेरी, आझेल 1व० * ओझों वाहणारा, । 
हमाल हेलकरा, * ञड जड आझा वहावयाला । 
समर्थ ( जनावर माणूस, इ० ). ३ मोठमोठ्या 
कामाची जत्रावदारा बदावबाला लायक कें०समर्ध 

ओट स््ी० पक वृक्ष-न? त्या वृक्षाचे फळ 
( ज्याचा मार ३० कॉर्मो उपयोग हाता 7» 
&ओटवणी न? आटाच्या कळाचे सार 

ओरटभरण न०, आटभरणा स्री? खाला 
८ ओटी * मध्यें : ओटीभरण * पह. 

ओंटळा [ म० ओटी ) छु” नेसलेल्या ठग- | 
ड्याची कि धोतराची आटा जो पदाथ आंत 
भरल्यामुळे मोठी [दसत तो 

ओटा पु नसलेल्या !क० पांबरळेल्या लुगड्याचा 
क्रें० धोतराचा पदर न वांधतां किं न खांचता 
कांहीं पदाचे ठेवावयासाठा खोला करतात ता 
उ० है आंब्रे ओंट्यांत व आणणि माजवरांत नेऊन | 
ओत. &ओव्यांत घालण आपलें मळ दुसऱ्याला १ 

द्वेणें, २ आपल्या सुलाचा संभाळ कर- | 

ण्याची जत्राबदार! दसऱ्यावर वाले. ऑट्यात | 
घेणें २ दुसर्‍याचे मूल दत्तक घेगे. २ दुसऱ्यांच्या 


मुलाचा संभाळ करण्याची जत्राबदारी आपल्या । 
शिरावर घेणें | 
ओटा पु” ८ बसावयासाठो वि० अन्प- । 
कारणांक्ताठों कैळछा जा! गड, विटा, ४०चा 
चत्रुतरा ता. > गव्चीच्या चारी वाजत जी ठेंगणी | 
भिंत घालतात ती; वकयाची भिंत | 
ओटा पु० एक कोटावशप जी झाडांची 
नासाडी करतो. ् 
ओटारगे, ओठरणें, वटारणें स० ० 


ढोळे ) ताणणें कि० ताणून पाहा" उ० माड्या 
वर्‌ असे डोळे आटारलस म्हणून मॉ तुला थ! [च 
भिणार आहे . 
ओटारणें अ० क्रि ९ ऑटा ह्या नांवाच्या 
किड्यान उपटरत होणें, २ खुरटणे राड, मुळे,३०) 
ओटी स्त्री2 (हंदू चालीच्या वैरांत माजंधरीळी 
लागन पुढच्या बाजूस त्या सपाटीवर जीं बसा 
उदाबयासाठो जागा अस्ते ती: हिच्या पुढच्या 
बाजूस ठेंगणी भित असते ० मुळींच भिंत नतत 


* भरण तेच्या 


ओटी, ओटी स्त्री? २ नेसलेऱ्या किं० पांघर- 
लेल्या लगड्याचा कि० धोतराचा पदर न ताघेता 
किं० न खोबतां काहो पढाथ भरावयासाठा खाल- 
गट करतात तो. २ ओटीभरण म्हणून जा विधि 
आहे याच्य़ासाठो तांदळ, सुपारा 
रळ, इ० जे साहिय्य वतात त. ३ गाय, म्हैस 
इ० पडुत्त्रियांची कास. ड सद्य उ्गाणि नाभि 
यांच्या मधला शरीराचा ओटीपाट 
ओटी करणें प्रसवसमय जवळ आला असेतां 
गाय, मोटेस, इन्ची ओटी लढ हात; ह्या स्थितीला 
गाय, म्हैस, इ० नी“ ओटी केली ' अते म्हणतात 
सुवानिनीची आटा भरण तिच्या पतीला आजा- 
रांतन वरे करगे उठविणे. मातेचा आट! 
मुलाचा आजार वरा करग. खुवा- 
सनीची ओ(टी भरणे मंगलाथ ॥क८ सत्कारार्थ 
सुवासनांला तादूळ सुर्पारा हुळदुंड , 
खण, इ» पदाथ अपंग करण,-जञते [ आपल्या 
लुगड्याच्या ओटोंत वेते, आटात घालण ण्कादया 
माणसाचा संभाळ करण्याचा जबाबदारी कोणेका- 
कडे देणे. ओटींत घेणं ( देणें ) मूल उत्तक घेणें 


ह्ळ चड 9 


प्रदेदा 


थी 


नारळ 


। ( क़िं०्देणें). भरट्य़ा आटान क्र? वे ० प्रसूत 
। होऊन सुलासकर 


उ० गांडंत बाळतपणासाठा 
जात आहेस; भरल्या आटोन परत येहा ! आंटा- 
भरण न० गरोदर त्वीची ओटी भरण्याचा संस्कार , 
( सुप्रस[ति व्हावी म्हणून ) करतात त... २ गभ- 
धारण व्हावे म्हणून करतात जो असाच संस्कार तो 
ओंठ [ से० ओड ] पु० तोडाच्या दाराचे ज 
दोन भाग खालच। आणि वरचा ते प्रत्यक उओठ 
ळटणें थंडीमुळे ओठाला चिरा [क० भगा पडणे 
झोठाचा जार वाळणे अभकडा समाप्त 
ऊन मोठें होणें: उ० अझून तुझ्या ओठावरचा 
जार देखाल वाळला नाहा ( म्ह० तू अझून लहा- 
नच आहेस ). ह्याच अथान “८ आठाचे वाळण 
किं० जिरणे” ह्या वावप्रचारांचा उपयांग कला 
जातों. जार म्हणजे मूल जन्मतांच याच्या आठाव 
गालांवर वगेरे जा चिकटा कि० वन्युळात यडाथ 
अप्ततो तो, तुझा किं० ( त्याचा ) आढ पिळला 
तर दुध निघेल तूं ( !क० त 9 अझन लहान 
स ( किं० आहे ); पाडल्या दुचाची पुटे 
अझन तुझुप्रा ( को० त्यांच्या ) ओठावर (दिसत 


थोटठंगण 


आहेत. ओठा बाहेर काढणें वोळून दाखविणे; 
प्रकट करणें. पोटांत एक आणि ओठांत एक 
भनांत एक बिचार आणि वोलण्यांत दुसराच. णका- 
द्यायच्या ओठापर्यंत य्रेणं वोळन दालखांवण्याच्या 
तो अगदों ब्रेतांत असणे. ओठापर्येत आलें पण 
पोटांत गेळे नाहा ऐन उपभोगाची वेळ आली 
पण दुदेव्रामुळें उपभोग घडला नाहो. &४ओठतुळ्या 
वि ज्याच्या ओठाला मोठी चीर आहे असा 
ओठाळ वि० ज्याचा एक ओठ किं० दोन्ही ओठ 
लट्ट किं० वोजड आहेत असा. ओंठाळी स्त्री 
घोड्याच्या खालच्या जवड्याला लगामाच्या अभावों 
जी दोरी वांधतात ती. 

ओटंगण ( सं० अवश्टंमन ] न० २ टेकाव- 
याला आधार भंत, लोड, तत्रया, ३०. २ कोण- 
त्याही प्रकारचा आधार [० टेका. ३ आश्रयदाता; 
आपला परामर्दी घेणारा माणूस. ४ आपल्या अड- 
वणीच्या वेळो आपण ज्याच्यावर भार वालं दावू 
असा माणूल. 

ओटंगणें [ सं० अवष्टेंम पासून |] अ० क्रि८ 
2 तक्र्या, लोड, इ०्चा आधार पाठीशा घेऊन 
त्याला टेकणें किं० टेकून बसणें. २ आश्रयासाठा 
कोणा माणसांवर अवलंबून असणें. ३ आटोक्यांत 
किं० आवांत्रयांत अत्षणें; उ० ह्या पोथीची पानें 
अनुक्रमाने लावण्याचे काम अडाण्याला ओटंगेल 
असें मला वाटत नाहों; उ० हा घोडा मी ओटंर 
शकणार नाहों;उ० तों पोरगा मला ओठंगत नाहीं 

आंठण अ० क्र स्पष्टपण उठण [क० वठ 
(ठसा, मुद्रा, इ० ). पुढें “ वठणें ? पहा. 

ओठरणें वर ' ओटारणें ? पहा. 

ओठविणें, ओठाविणें, स० क्रि०८ तिरस्का- 
राने ओठ खालो वळविणें किं० लांब करणें. 
२ निर्भत्सिणें; ०ला टोमणे मारणें; हिणावणें; उ० 
त्या एकाच प्रसंगीं मी तुम्हाला जेवावयाला वोलवा- 
वयाला विसरलो म्हणून इतके ओठावतां कशाला ? 

ओरठिंगग, ओटिंगणें मागे “ ओठंगण ?'ओटं- 
गणें २ पहा 

आड स्त्री सुरताडाला अनेक तंतुविशष्ट 
येतो जो फल्ससमुदाय तो 

आड, मोडक ओडकर 
आडण, ३० खालों ओढ 


डगस्त, आढण 
ओभोढक का, आढवार,, 


1. (> 
ञ ९2 


। 


| ह्याचा ल्युता 


" 
| 


चढ 


ओढगस्त, ओढण, ओढणगें, इ० पहा. 

ओड स्त्री2 एऊ वृशक्षावशोप. 

आंड वि० खोल. 

ओंडकी स्त्री०, ओंडकूर, आडके न०,ओंडी 
स्त्री» ठोकळा; लट्ट लाकूड ( सर्पणार्थ ); चुर्लांत 
किं० भट्टोत जाळाबयालाठी ज लट आणि लांब 
सोट योजतात ते प्रत्दक; ( हे संव छब्द * ओढा ? 
दशक ख्पं आहेत ). 

ओंडण वि० सखल किं० म्वोलगट भातशत 
( ज्यांत पाणी साटूं गाकते; याच्या उलट “ उत्र?) , 
न०, स्त्री० खोलगट शेतजमीन ( पसरट द्रोणा- 
सारखो ). 

ओडण न ढाल. 

ओडंबर [ ख० आढंवर गवे, भपका |] पु ० 
2 मोठा पसारा. २ भपका , थाटमाट. पु०गारोडी. 

ओडंबरी [ सं० ' ओडंवरर ? पहा ] स्रा० 
इंद्रजाळ; माया; जादागिरी, &ओडंबरीचे लेणे 
न०८ 2 तखलादी वस्तु. २ भिकार दागिना. 

ओंडवण न० सखल जमीन; पसरट ट्रोणा- 
सारखा भूप्रदेश . 

ओंडा दि० खोल ( पाणी, ४० ). 

ओंडा पु० १ ठोकळा; लांब आणि लट्ट लाकूड 
( सर्पणाच्या उपयांगाच ) डाच्या खाडाचे 
तुकडे प्रत्येक . 

ओंडाण, ओढाण वि० भटकणारे, 
मारणारें ( युरुं, मूल, माणूस, ३० ). 

आढ ॥व० खाल, खालगट ( वहार, खड्डा 
भातशेत, इ० ). 

ओढ [ स० ओढणें ] स्त्री.» 2 आकपण; कल 
गर्तांची दिल्या किं० धोरण; उ० पाण्याची ओढ 
स्वभावत: सखल प्रदेशाकडे असते. २ प्रेरणेचा 
जोर; जोराची प्रेरणा; कोणत्याही मनोविकारामुळें 
एकाद्या विषयाकडे किं० वस्तूकडे मनाचा झालेला 
कल ॥क०प्रदात क्उत्सुकता; उठ हें मूल आईकडे 
जावयाला मुबापासून भारी ओढ घेत आहे. ३ताण 
(क्रि० वसणे, पडणें, घालणें). उ० ही दोरी थोडीशी 
सेल कर; बेलांच्या मानेला फार ओढ वसत आहे 
४ खचावयायाची दोरी; खेचावयाचें किं० सरका- 
वयाझाठां योजावयाचें कांहोही साधन. '५ जे कांहीं 
आढळ जाते किं० खेचले जाते तें. ६ कांहो पदार्थ 


भटक्या 


> 
आढक 


ओढावयाला लागतो जो जोर तो; उ० हा 
ओंडका चार बैलांच्या ओढीचा आहे ( म्ह० हा 
ओंडका सरकवावयाला चार बैलांचा जोर जरूर 
आहे ). ७ कांहा पदार्थ जमिनीवरून ओढीत र्क ० 
सरकावीत नेला असतां जमीनावर जो त्याचा चर, 
ओरखडा, किं० रेव उमटते ती. 
टंचाई; उ० ह्या महिन्याला माझा घधरपट्टीचा 
हप्ता मी दिला न्हणून सध्यां माझी खर्चाची 
बरीच ओढ झाली आहे. जिवाविशेप कष्ट 
झाल्यामुळें गात्रांना आलेला ताठपणा. १० कांहीं 
पदार्थ खेचावयाला जो जोर लागतो तो; खेचण्याची 
शातता किं० ताकड; उ० ह्या बैलाची आढ द्हा 
मणांची आहे. १९ सुरमाडाला अनेक तंतुवारष्ट 
येतो जो फलतसुदाय ता किं० हे तंतु प्रत्येक, १२ 
जगांतीळ मोह, व्यततेन, संगाते, चेनीचे आणि 
विलासाचे पदार्थ, व्रांचेकडे मनाचा कल 1१० प्रव- 
णता .१२ काळजी; जबाबदारीचा भार; दुसऱ्याच्या 
सुखस्थितिसेकधानें वाटत असलेली हुरहूर; उ० 
कांगे वाई रोड तर साऱ्या गांवाचा अ दढ. एका 
ओढीने एका दमांत; तडाख्यातरश[. ओढा ओढ 
असणें अडचणी बु ग अश न 
ओढ करून क्रि वि० पूर्वीची आढ असता 
[तिच्यांत आणखी भर घालून म्ह० भारा ताण 
न हो घेतलीं त्यामुळे माझी भारी ओढ झाली 
होती; तक्ांत ए्का जिवल्ग मिताने दहा स्पये 
उ्तने मागितले; नाडी म्हणता येईना; म्हणून 
ओढॉत ओढ करून त्याला दहा रुपये दिले; आतां 
मजजवळ कांहीं नाहीं. ओढीने एकाद कास 
करगे तें लवकर संपविण्याच्या इच्छन त्याच्यावर 
सर्व शक्ति खचण. 2... | 
ओढक [ म? ओढणे ] ॥वे० दुसऱ्याने कांहीं 
समजुतीची गोष्ट सागितली तर तीन ऐकतां आप- 

-._ ४८णणें धरून बसणारा; हकखा!र; ह्ट्ी. 
ह रि ० ओढणें ] पु ० बैल, टोणगा, 
ओढकर [. ऱ्या धा मित 
डें ओढून आणून तां विकू 


ओडकाठी खी आ चरकाच्या नव- 


ओढग (-घ- ) स्त [ म० ओढीने ग्रस्त 


मागून अडचण येणे. ओढींत 


३० ह्या महिन्यांत मो. आपल्या पत्नीला 


२५५ 


८ पैद्याची । 


क. पी... . 
आंढण 


( पीडित ) ] वि ज्याला नेहेमॉ पेशाची टंचाई 
असते असा; सदा पैश्याच्या अडचणीत असलेला. 
ओढग (-घ-) स्ती [ “ ओढगस्त ? पहा ] 


स्ञी नेहेमांच असणारी पैश्याची टंचाई किं० 
अडचण, 
ओंढण, ओंढाण, ओंढाणी वि? सखल 


। जमीन ,-जोंत पाणी सांटूं शकते; ( उल्ट उबर ). 


ओंढण [ म० ओढणगें ] स्त्री०0, न०१ मागील 
वाकी ( पुढच्या हिशेवांत ओढून आणलेली ). 
२ मागपासून चालत आलेली रूढि, चाल, परि- 
पाठ, वहिवाट, समजूत, ३०; ३० वडिलांचे ओढण 
असेल त्याप्रमाणें चालावें. ३ मागें हटण्याचा के० 
पुढें न जाण्याचा इट्टाके० हेका ( क्रि घेणें). 
४ नेसलेल्या लगड्याचा जो पढर र्क? पदराचा 
भाग ओढल्यानें लुगडे घट्ट होतें तो. ५ दारी; कांहीं 
पदार्थ ओढावयासा ठो ,बट्ट करावयासाठो ॥के०ताणा- 


: वयासाठी लाविलेली दोरी; तणाब्याची दोरी. ६ 


कांहो पदार्थ ओढावयाला लागणारे श्रम ० कष्ट; 
उ० वाळूमध्ये गाडीच्या वेळांना फार ओढण लागते. 
७ ढाल, &ओढणगांठ स्त्री ओढणाच्या शेव- 
टास जी गांठ दिलेली असते ती. ओढणबाकी 


! स्थी० मागपासून सध्याच्या हिशेवापर्यंत ओढीत 


आणलेली वाकी. ओढणशिलक स्त्री मागच्या 
हिशबांतून निवालेली आणि सध्याच्या हिशेबांत 
दाखविलेली शिलक. 

अढणी स्त्रा० १ डोक्यावरून आणि खांदया- 
वरून पांधरावयासाठीं किं० शोभेसाठों घेतलेले वश 
( शाल, इ० ). २ ओढण्याची क्रिया. ३ तइल्सर 
डगला. 

ओढणें स० क्रि दूर असलेला पदार्थ आपणा- 
कडे खेचणें [किं आणणे; एका स्थानापासून 
दुसऱ्या स्थानाकडे पदार्थ सरकावणें; उ० तुम्ही 
आपली घुरचीं ह्या खिडकीकडे ओढा म्हणजे तुमच्या 
पुस्तकावर चांगला उजेड पडेल; उ०हा बैल नांगर 
ओढावयाच्या उपयोगाचा नाहां. २ चाकू, पेण- 
सळ, खिळा, इ०नीं रेघ काढणें. ३ मन, कान , 
नेत्र, ३० एकाद्या विवयाकडे किं० वस्तूकडे आक- 
पिले किं० खेचले जाणें; उ० त्या गवयाच्या तानां- 
कडे माझें ल्कष्य ओढले गेलें. ३ दुसऱ्याची तोडजोड 
न ऐकतां किं० आपली ऑकिं० दुसऱ्याची सोय न. 


(१) 
ऱै 
9 

नट 
“धा 


वाहातां दुराग्रहाने आपला हेका वरून बसणे. ३० 
हा सोंढा बहुतेक जुळत आला आहे. आतां प्रांच 
'्पायांसाठी उगीच ओटू नका. ४ ( जमीन) लाग 
वर्डीत आणणें. &ओट्टून आणणें १ ताठ्याने 
वागण, २ कचरणे. मार्गे मागे धेणे. ओढन घेणे 
आपणाला काहो अडचणीला किं० संकटाला पातर 
करून वण, ओढून बळकट करणे जे वाइट श्र 
कलारपणाने किं८ मत्वंपणानें अधिक बा 
करण.आढून विक2॥2 मगागाईच्या दराने विकणं 
२ स्वताला माठ्या योग्यतेचे समजून तोर्‍्याने 
वागण, कज ओढणें कजोवर कज काढगें. जीभ 
आ[ढण काहां भआजारामुळ जांभ कारडा आणा 
ताठ हाण, बाकी ओढणे जनाखर्चांच्या वढोत 
पूर्वाची शिळक पुढे दाखावणे , एकाद्या शास्त्रा- 
वरून कि०2 कळेवरून एकाद्याला ओढणे ८ 
ओढून काढणें या शास्त्राचे किं ऱ्या कळेये 
त्याला घाईवाईनें ज्ञान करून देंगे: त्या ास्त्रा- 
चा किवता कळचा त्याला इंपन्मात्र पारचय करून 
दण. खाल आढण कटाने बास वेण. एकाग्राला 
युवावरून आंढणे त्याचा फजीती करणें: त्याला 
राग भरण; उ० राम्याला त्याची आई राज गवा 
वरून आढत पण त्याचे वतन कांहो सुधारत नाह 
(काद्याचा रा ओढणे गवयाचा मदतनीस त्याच्या 
दावट्य्या शब्दाचा जो सूर लांवावितो त्याला “रॉ! 
अस म्हणतात. तो खूर लांबावेगे ह्याला * रा 
आढण * अतत म्हणतात. ह्यावरून एकाद्याची री 
ढिण म्हणज तो बोलल तसें बोलणें, त्याच्या 
वॉलण्याला दुजोरा क्रिंट पाठेंब्रा देण्यासाठ : ह्या 
वात्रप्रचाराचा निंदेनें उपयोग केला जातो. 
आहून चंद्रवळ आणणें एकादी गोष्ट करा- 
वयाची मनांत उत्कट इच्छा असून वाह्या- 
त्कारें नाखुपी दक्ीविणे टीप-माजोबंधनाच्या 
विर्वीला मुलाच्या लयमकुंडलांत चंद्राचें वळ असावें 
गते. तं नसल्यास तें आहे असें कसें तरा ठरवून 
माज़ावंवन आपल्या होसेसाठां उरकून घेतात 
मोजीवंधन ओटून चंद्रवळ आणून केळे असतें 
यावरून वरील अर्थ झाला. आमचे *' मराठा 
भाषेचे वाकप्रचार, म्हणी, ड० >? हें पुस्तक पहा 


आढून ताणून क्रि० वि० मोठा प्रयत्न करून 
अट्टाहास क रून; पराकाठेनें 


क 
शो 


॥ढवणे 


ओढणे अ० क्रि » मागें राहाणे कचरणें, 
> भात करावयासाठो भांड्यांत घातळेळे तांदळ 
नांट न ग्राजतां 2णक हाण ॥क० दाटरणे. 3 
ठारीराच्पा गावावशपाला आचका वरणे. उ० 
साझा डाबा हात मघापासून ओढला आहे. डु 
ससावश् झालळा असणें; उ० हा प्रांत विजापुर 
जव्ह्यान आढत| ( म्ट८ मोडतो ). '५« आकापैला 
जाण; चला जाणें; उ० माझें मन यया अनाथ 
वालकाकड फार आढतें; उ वुडत्याचे पाय खोलांत 
डढितात. ओढता घेणें, ओढले घेण कचरणें 
कचर खाण; मावार भेणे; मागे हटणे, ओढता 
वरण 1क६८आढून बसणे हरकत काढीत वसणें 
माग माग करगं; उत्साहपूत्रका एकाद्या कामांत न 
|शरण. आंढून धरणे आपला हेका न सोंडगे, 
आढून वळण हळ काडून किं० रेकत रेकत 
वोटणगे. ओढन येणे एकाया आजाराचा जोर 
दोणे: तो. विकोपाच्या पंथास लागणें जीव 
ओढणे भुकेने, तान्हेने, किन्कष्टानें, जीव याकुळ 
दोगे, एकरांद्या माणसाकडे 152 पदाथ्राकडे 
जाव आढण त्याच्या संबंवान कळकळ स्था, 
प्रन, हुरद्दुर, आवड, उच्छा ; ८ वाटण किं० 
वाटत असणे. देवी, गोवर, कांजिण्या, इ० 
ओढणे वाळू लागणें. एकाद्याचे सरण 55 काळ 
आढण त जवळ वण, तो मरणाच्या द्वारा असणें 

आंढद!रा [ स० ओढगें--दोरा ] पु० पिठावी 


_ क्रै० वटा उधण्याचे आणि मेटाविण्याचे जे दोरे 


ते प्रत्येक . 
ओढप [ म? ओढणे ] स्त्री> ओढण्याचा 
ताण; आंढण्याचे श्रम वि कष्ट ( क्रि> पडणे ) 
उ० पाता. उचलतांना माझ्या उजव्या 
वेशोष ओढप पडते 
_ आढपट्टा [ म? आढण--पट्टी ] स्त्री० 
काश्याच्या मागाची एक विशेष उपयोगाची खुटी 
आढवण न डोंगरावरून पावसाळ्यांत वाहा- 
र्‍या आहढ्याचा पावसाळा संपल्यानतरचा 
। कोरडा चर 


आढवणे [ स० ओढणे ] अ० क्रेट ९ 
. भागास यणे ( कांही आननष्ट गा, दुःख, संक 
। ३० ). २ कांही चांगली गोष्ट प्राप्त होणें; उ० देव 


। आंढवले म्हणजे ऐश्वर्य आपणास शोधीत येतें. ३ 


'ड[वर 


ओढा 


झछोढला जाणें; आकपषिला जाणें; उ० ओढवत्तो 
प्डात भाजीच्या पाना. 
ओढा, ओंडा पु० लाकडाचा ठोकळा; लट 
आणि लांगर लाकूड. [ भातशेत. 
ओढा वि० १ खोलगट जमीन. २ खोलगट 
ओढ [ म? ओढगें ] पु० १ आकर्षिणे; 
खचण्याची क्रिया, २ ताण, तणावा, ताणण्याची 
क्रिया ( क्रि० असणें, पडर्गे, घालणें ); उ० हा 
चीक ता जागेवर लाव म्हणजे ओढा वसेल. ३ 
वाण्याच्या प्रवाहाचा जोर: उ० ह्या वाटेने हो 
नदी ओलांडतांना पाण्याचा ओढा पावलांना फार 
जाणवतो. ४ कल, प्रवणता; उ० पाण्याचा आंढा 
सखल प्रदेशाकडे असतो; उ० रामभाळचा ओढा 
गोपिकावाईंच्या मुळीकडे विशेष मारन “माना; 
उ० मुलांचा ओढा खेळण्याकडे असतो ्ी ६ घराचा 
खांब यथास्थानीं नीट पक्का बसविलेा असला तरी 
स्याला आणखी पक्रेपणा यावयासाठा दुसऱ्या 
पक्कया वसविठेल्या तुळई वगैरशा तो जोडतात 
, नै ते लाकूड, ७ दोराने वांधलेली 
वस्तु पक्की वांवडी जावी म्हणून जो लाकडाचा 
तुकडा दोरीच्या दोन पदरांत धालून दोरोला 
वीळ घालून बालकोविवता असतो तो. ८ 
उगमापासत दोन तान कोळ वाहून अंढ नर्दास 
पॅमेळतो जो पाण्याचा प्रवाह तो. ९ आगीत 
लावणी केल्यानंतर नवी पात फट कानळी ग 
नी पात जी सुकलेडी आण मेलेली असते ती 
ओढून काढण्याची किया. १७ बरच त्रोळ 
संसाराची नेहेमाचा कामें किं० क्तंव्यें; उ० अहो 
सगुणाबाई, तुमच्या धरा बसावयाला मी येऊं 
कशी ? सारा दिवस धरांतला ओढ मलाच एक- 
टीला हीं ओढावा लागता. १ १ गळूं, करट, इ० 
वर उंबराचा वगैरे चीक घालतात तो किं त्या 
चिकाचा थर, १२ नारळ, पोफळे, इ०फळें झाडां- 
वरून उतरणे. &8 एकाद्याचा ओढा ओढणे 
त्याच्याकडे मन खेचले जाण; त्याची काळजी 
वाटणे. ओढ्यांत ओढा वारणें एका अररीच्या 
कामाबरोवर दुसरें ज€रीच काम करून टाकणें. 
ओढाओढ, ओढाओढी स्त्री” १ जाराचा ताण. 
२ पैश्यासाठों आलेला तगादा. २ संसारांत भास- 
गारी पैक्षाची टंचाई; उ० ह्या महिन्यांत मी दोघी 


१७ 


-ज्या लाकड 


२ 9 


ओढ्या 


भावजयांता मिडून चार लुगडों विकत घेतलो, 
त्यामुळे माझी खर्चाची भारी ओढाओढ झाली 
आहे, ओढाखोडा पु० नद्या, नाले, ओहोळ, 
पाझर, इ० समुचयानें किं० त्यांचे मार्ग ( तजल 
किं० निर्जल ) ससुच्चयानें. ओढाताण [ म० 
ओढणें--ताणणें ] स्त्री७ १ वस्त्रादि पदार्थ अने- 
कांनीां अनेक वाजूंकडे ओढला अततां त्याचेवर 
जो ताण पडतो तो. २ अनेक कामें एकदभ कर- 
ण्याचा प्रसंग आला असतां मनाला जी अस्वस्थता 
वाटते ती; तारांत्रळ, ३ दुकानदार आणि गिऱ्हा- 
इंक ह्यांच्यामध्ये पदाथाच्या किमतीसंवधाने जी 
घासाधीस रकिं० वाटाघाट होते ती. ओढामाणकी 
स्थ्री2 ए० व०, ओढामाणक्य़ा स्थी० अ० 
व० मनांत इच्छा असतां बाह्यात्कारें नालुषी 
दशोवणें; ( क्रि० धरणें, लावणें, करणें, इ०); 
उ० हूं ! गोदे,धेऊन टाक नवऱ्याचे नांव ! उर्गाच 
ओढामाणक्या कश्याला लावतेस ? 

ओढावण स्प्री०, ओढावणें न० वंद्रापंर- 
परागत चालरीत किं० आचार. 

ओढाळ [ म० ओढणें ] वि० १ नियंत्रणेत 
रहावयाला नाखूप ( मन, युरूं, ३० ); उ० मन 
हें ओढाळ गुरू परधनपरकामिनीकडे धावे; 
मोरोपंत. २ चंचळ, अस्थिर ( खेळकर मूल ) . 
३ एका विषयावर जें एकाय्न होऊं शकत नाहीं 
असें (मन ). 

ओढोक [ म० ओढणें] वि० १ ओझें 
ओढावयाला समर्थ किं० लायक ( बेल, इ० जना- 
वर ). २ ज्याची पैश्याची टंचाई झाली आहे 
असा. २ हेका धरून बसणारा ( दुकानदार किं 
गिऱ्हाईक ). ४ पसा खर्चण्याच्या कामां चिकट; 
कंजूप; चिक्कू. 

ओढील, ओढीळ स्त्री नेसलेल्या वस्नाच्या 
कांठाचां दोन टोकें,-जों कंबरेपाशीं ओढून वस्त्र 
घट्ट करतां येतें. 

ओढे [ स० ओढणें ) न० उट्टे; उट्ट;सूढ; अप- 
काराबद्दल प्रत्यपकार . 

ओढ्या [ स० ओढणें ] पु० विववेशों लग्न 
केल्याकारणानें तिच्या पहिल्या नवऱ्यापासून तिला 
झालेळें मूल जें तिच्याबरोबर दुसऱ्या नवर्‍याच्या 
घरीं येतें तें. 


ओंढ्या 


२५८ 


ओढ्या जगन्नाथ पु० समुद्रांतन आडून 
एणलेली जगन्नाथाची मूर्ति ,-जी अगन्नाथ पुरी यथ 


यूजिली जाते 
ओणव [ खालों “: ओणवा पहा | स्त्री १ 
कमरेपा्शी शरीर वाकवून ठारीराचा पुढ 


झालेला किं० आलेला झोक.२ तोंड पुढें किं० खाली 
करून उभें राहाणं 
ओणवणें, ओणावणें [खाली “ओणवा? पहा] 
अ० क्रि० १ कमरेपा्शीं शरींर वाकवून ताड पुढ 
[कं० खाला करून उभं राहाण, २ म्हातारपणामुळ 
शरीर वर वणिल्याप्रमा्णे वाकणे कि० वक्र हाण 
ओणवा [ सं० अंवनतऱवाकलेला ] वि 
केवरेपा्शीं शरीर वाकवून तोंढ पुढे किं० खाला 
करून उभा रा[हिल्ला 
ओत पु० अश्नीवर ठेविलेल्या पार्णा, दूव, 
इत्यादि पातळ पदार्थांना कढ येऊन वुडतुड उत्पन्न 
होण्याची स्थिति; ऊत्तर. २ नदीला मोठा पूर 
आला असतां ज्यादा पाण्याचा प्रवाह जो कांहीं 
काळ नदीच्या शेजारून वाहातो तो ( क्रि० 
फुटणें ). २ प्रवाह. 
ओपतणें स० क्रि १ एका पात्रांतील पाणी, 
धान्य, इ० पदार्थ तें पाल वाकडें करून दुसर्‍या 
'यात्रांत पाढरवेणें किं० घालणें. २ उंबर इ० 
चा चीक शरीराच्या त्वचेवर उतणें, म्हणजे त्या 
उिकामुळे त्वचेवर पुरळ उत्पन्न होगे. ३ धातूचा 
रस साच्यांत धाळून कांही प्रतिमा, भांडे, 
इ० वस्तु निर्मिगे. अ०क्रे० उंवर इ०च्या चिकानें 
शरीराच्या त्वचेवर पुरळ इ० ख्प विकृति करणें. 
२8ओतकास न० धातूचा रस साच्यांत ओतून 
देवादिकांच्या मूत. किं०८ अन्य पदार्थ निमोण 
करण्याचें काम, धंदा, [क० व्यवसाय. 
ओतप्रोत [सै०वे[विणणें [कि०शिवणें;ओत> 
पिगलेडें किं०शिवलेलें;प्रोत नपूर्णपगें विणलेले ]वि० 
१ विणलेळें ( सर्व बाजूंनी ). २ आंत सर्व 
ठिकाणीं शिरलेला; मिनलेला.२ पुष्कळ;विपुळ. ४ 
सर्वे बाजूंनीं किं० सर्व ठिकाणीं पसरलेला. 
ओतल, वतळ पु०, न० २ पार्णा ताप- 
विण्याचे भांडें,-चुलीच्या किं० भट्टीच्या माथ्या- 
वर पुरलेले किं०लिंपून बसावेलेलें.२ कोणतेही भांडे 
याणी तापविण्यासाठीं योजावया चें 


आंताऊ,ओतींव वि० ओतून केलें ( भांडे, 
मृति, इ० ). वर * ओतर्णे ' पहा . 

ओताणा पु०सोनाराचं एक हत्यार |क०्साधन, 

ओतारी [ म० ओतणे ] पु० ओतकाम 
करणारा कारागीर. 

ओतीव [ म० ओतणे ] वि० ओतून केलेल 
( वर “ ओतणे) पहा ). ओतींच थालीपीठ 
न० पातेले, कढई इ०मध्यें तेल [किं तूप घालून 
जोंधळा, हरभरा, उर्डाद, इ"्चं पाठ पाण्यांत 
कालवून पातळ करून त्यांत तिखट गाठ घालून 
ओतून आणि शिजवून भक्षणार्थ करतात जे 
साध तें 

ओतु [ सं० ' पु० मांजर. 

ओतू पु० मागे उतू पहा. 

ओत्सा [ हि ] वि ८ हलका, हलअ्या: 
दर्जाचा, हलकट, २ हलक्या किमतीचा, ३ ठेंगणा . 

ओथ्रंबणें स०क्रि०? झाड ,फांदी ० फळे वि 
फळें तोडण्यासाठो वाकाविणे, अ० क्रि फळें 


स नट 
इळ्च्या भारानें झाड क्रि. फांदी वाकणे; कोण- 


त्याही प्रकारच्या भारामुळे बाला येण किं ०वाकून 
खाली येणे; भोजन फार आल्यामुळें किं० पाणा 
फार प्याल्यामुळें पोट भारावून खाला येणें; कांही 
आजारामुळे एकादा अवयव नेहेमीच्या स्थाना- 
पास खालीं येण किं० उतरणे. २ आधारासाठी' 
अवलंबणे; ०चा आश्रय घेणें किं० पाहाणे. 

ओथ्रंबा पु०७ १ चढणाऱ्या वेलीला आश्रयाथ 
जें लाकूड पुरतात तें. २ झाडाची फांदी फार 
वाकली असतां तिला रेकण देतात तें लाकूड. ३ 
कोणत्याही प्रकारचा आधार, आश्रय, टेकण , किं 
पाठिंबा . ४ झाडाची फांदी इ० ना लोंबकळणें किं 
लोंबकळून झोके घेणें ( क्रि० घेणें ). ५ आश्रय 
देणारा माणूस 

आथळा, ओषधिळा, ओथिवळा पु० पाव- 
साची सर आल्यावर झाडांच्या पनांवरून गळणारे 
थब समुच्चयानं , किं० सरीमुळें गळून पडणारा पानें 
समुच्चयान; उ० शेत ओथिवळ्यांनीं मेल; उ० सी 
पाऊस निवारला परंतु ओथिन्यांनीं भिजलो. 

ओंदुण न० कोठार, दुकान, इ० च्या फन्या 
वसवावयासाठा चौकटीच्या लाकडांना ज्या खांच- 
ण्या पाडतात त्या प्रत्येक. 


ओंद्‌न 


ओदन [-सं० ] पु०, न८ शिजलेला भात. 

ओंघ, ओंद स्वी ० पर्जन्यकाळी पर्जन्य फारसा 
पडत नसून मेघांनी आकाश व्याप्त झालेलें असतें 
तेव्हांची अंधारी ( क्रि० घालणें ); ३० मेवांनो 
किं० पावसाने मधापासन ओंघ घातली आहे. 

ओंघट [ म० ओंध ] वि० १फारसा प्रकाद 
जथे नाहीं अशी खोली, धर, ४०. २ प्रकाशाच्या 
कमतरतेमुळे अस्पष्ट दिसणारा ( पदार्थ ). २ मेथांनों 
आच्छादित असें ( आकाश ). 

ओनवा, वणवा पु० जळत असलेले किं० 
आग लागलेले रान. व 

आप पु०, स््री०१ धातुमध ञो पदार्थ, अलंकार, 
इ० त्याचेवर कवडी , ओपणी , इ०नीं घोटून आण- 


तात जी चकाकी ती ( ९० देणें). २ मुलामा.२ . 


प्रातःकाळचें कोंवळें ऊन ( क्रि०्वेणे, घेत वत्षणें ). 


पात्र, 
सळईनें धासतात ती. 

ओवरणें अ०क्रि० कृश होणें,वाळणें; रोडावगें. 

ओपणी स्त्री? झिलई देण्याचें एक हत्यार; 
ओपसळई. 

ओपणी स्त्री० १ ऐेरणें. २ विकत देणें. 


ओपणें [ सं० अर्पूच्यदेणें ] स०क्रे० हवाली । 


करणें; एकाद्याचें माथी मारणें; एकाद्याकडे सोप- 
विणें. २ विकणे. २ वश्च पांढर स्वच्छ व्हावें म्हणून 
तें पाण्यांत भिजवून उन्हांत पसरणें आणि त्याचे- 
वर मधन मधून पाणी शिंपडून तें कांहीं काळ 
ओले रीखणें. अ० क्रि० वर सांगितलेल्या कृतीने 
वक्ष पांढरे शुभ्र होणें. 

ओपतें न० ओपण्याची क्रिया करावयासाठीं 
भिजवून उन्हांत धातलेळें वस्त. 

ओपवणी श््री०१ वस्मावर केलेली ओपण्याची 
क्रिया ( तें पांढरे शुभ्र करण्यासाठा ). २ भांढें, 
दागिना, इ० ना सिर्ल्ई देण्याची क्रिया. २ मुलामा 
देण्याची क्रिया . 

ओपावैणें स० क्रि० १ धर्पणादि क्रियेने चक- 
चकीत करणें. २ ०ला मुलामा देणें. २ ओले वस्त्र 
उन्हांत धाळून त्यावर वारंवार पाणी शिंपडून 


| ३ औकारीच्या वेळचा आवाज. 


ओंबळणें 


>>> 


सावकाश वाळविणें( तें पांढरे शुभ्न करण्यासाठो ). 
शं ओपसरा पु० २ पदार्थांला चकाकौ, झिल्ई;. 
किं तजेला आणण्यासाठो त्याचेवर केलेला 
संस्कार ( क्रि० देणें ). २ रत्नाचें तेज वाढावे 
म्हणून त्याचे खालों घातलेला चकचकीत वखं.. 

ओपळी स्थी०प्रातःकाळचे कोंवळे ऊन्ह (क्रि 
घेणें, घेत बसणें .). &ओपळींस बसणें प्रातः- 
काळचें कोंवळें ऊन्ह खावयाला बसणें. 

भोपावणें अ०क्रि० शरीराचा तोल संभाळून 
पायांच्या चवड्यांवर उभें राहाणें ( उंचावरचा 
पदार्थ घेण्यासाठीं किं० कांहों वस्तु पाहाण्यासाठो ) . 

ओपांव चि० ओप देऊन पाढरें स्वच्छ केलेलें 
वक्न ( वर “ ओपविणें ' पहा ). 

ओआफट वि० रोगामुळे किं० काळजीमुळें 


र । निस्तेज झालेलें( मुख किं० शरीर किं० माणूस ). 
४ वाफ. ५ शोभा; उ० गार्‍्या माणसाला काळा । 
पोक्लाख ओप देतो. &आओपसळई स््री० अलंकार, 
इ ना तजेला आणावयासाठी सोनार ज्या 


ओफटणें अ० क्रि० रोगासुळें किं काळजीसुळें 
निस्तेज होणें ( मुख, शरीर, किं० माणूल ). 

ओफणें न० २ भूतवाधेचा झटका. २ रागाची. 
लडूर ( क्रिं० येणें, चढगें, जाणें, उतरणें ) . 

ओंब पु० एक इमारतींच्या उपयोगाचे झाढ.. 

ओबक्त पु० १ ओकारी. २ ओकारी काढणें. 
[ राहणें. 

ओंब्रकळणें अ० क्रि० लोवकळगें; लोंबकळत 

ओंबकळा, ओंबकाळा पु० लोंबकळा; लोव- 
कळत राहण्याची क्रिया कि० स्थाते. 

ओंबट न० राळा, वरी, सावा ,इ० चें कणील. 

ओंब्ट वि० कोंबट, सोमळ. 

आब 'धोबड वि० वेढव; वेडें वाकडे; अकूः- 
शलपणानें केलेल. 

ओंबण नघराच्या माथ्याच्या वांशांवर्‌ गवत,, 
कौलें, ६० साफ बसावा म्हणून आढव्या. वसाविर- 
लेल्या कारव्या, कामट्या, इ०; ह्याला “ आमण. ? 
असेंही म्हणतात . 

ओऑंबरणे स० क्रि० घराच्या माथ्याला ओंब्रणा 
घालगें. : ओंबण ? वर पहा. . [ सूत, ६० )- 

ओंबरट वि० खरखरीत, जाडें भरडें ( वत्न, 

ओबळणें स० क्रि० विदोष मेहेनत न घेतां 
वसन धणे; नुसतें खळबळणें ( व्ष ); साधारण, 
घुऊन वाळत टाकणें ( वस्त ) डू 


ओंबी 


ओंबी स्त्री ० गव्हाचे कणीस; लोंबी, ओव्या 
स्थी० अ० व० गवत इ० मध्ये होरपळून काढ- 
व्हेल्या गव्हाच्या कणसांतीळ दाणे (खावयासाठो ). 
६ ओंबी टाकणें कणसें उत्पन्न करणें ( गव्हाच्या 
ताटांना ). [करणारा ). 

ओंब्रील पु० तांवृस मुंगळा ( झाडांवर वसाते 

ओम्‌ अव्यय मंत्रोच्चारणाच्या  आरभीं 
उच्चारावयाचा पवित्र शब्द; 'ओम? ह्या शब्दाला 
प्रणव * म्हणतात; “ ओम्‌ ? चे अवयव तीन 
आहेत; अ ( विष्णु )स"उ ( दांकर) नम (ब्रह्मा) 

आमण, ओमणें : ओबण, ? * ऑंबणें ' पहा 

ओमळणें “ आवळणे ? पहा 

ओय उ० वा? अ० वेदनेचा उद्टार 

ओयरण , ओयरणें पुढें * वैरणें ' पह 

ओयरा पु०१ रोजच्या स्वयंपाकासाठठा कोठो- 
तून रकिं० त्या त्या वारदानांतून काढून आणलेले 
तांदूळ, डाळ, गूळ, इ० पदार्थ, २ स्वयंपाकधर 
(किर्‍्येक प्रांतांत माजवरालाही “ओवर! म्हणतात) 
२8 जोवर ओयरा तोंवर सोयरा जोपर्यंत आपली 
सुस्थिति आहे तोंपर्येत लोक आपणार्शं प्रेमानें 
वागतात; आपण संपन्न स्थितींत आहों तोंपर्यंत 
लोक आपल्याद्यां मित्रत्वानें वागतात. निराळा 
ओयरा कोणकोणाचा झोयरा ? अथर वरच्याच 
सारखा. 


ओर स्त्री १ देवळाच्या बाजूंस वैरागी , यात्रे- 


करू,के० पांथस्थ, इ०स कांहीं काळ वसाते कराव- । 


यासाठों बांधलेल्या ज्या खोल्या त्यांपैकी प्रत्येक . 
(“ओरी , “ओवरी रूपें आधेक प्रचलित आद्वेत) , 
व्र नदीच्या किं० खाडीच्या पाण्याचा एकदम 
आलला लाढा, 

ओरकल पु०, स्प्रो०, न० तोन्याचा कस 
"पाहण्याचा दगड ( हा बहुधा चौकर्टात बसविलेला 
असतो ). 

ओरखडणें,ओरखाडणे स०क्रि० १ ०वर रेघा 
काढगें.२ ०ला विचकरे धेणे, वरवर नांगरणें, ४ 
( कोणतीही क्रिया किं० काम ) वरवर, किं० 
अर्धवट, किं० कुचरपणानें करणें; उ० हा पोरगा 
अगर निरक्षर नहे; त्यानें कौमुदी ( किं० रघुवंरा 
४०८ ) ओरखडली आहे; उ० मला मनाजोगा 
नागर मिळाला नाहों; माझे बेलही आजारी होते 


२६० 


, रादिकांवरून कांटा, 


७. “, 
आ[रपण 


मी आपलें शेत नुसतें ओरखडू न काढलें झालें ! 
ओरखडा, ओरखडा पु० ८ चरा, २ शरा- 
नख, इ० जाॉराने सरकत 
गेलें असतां स्त्चा दुखावून जी रेघ उमटते ती; 
विचकुरा; ओरखडल्याची ठारीराच्या त्वजेवर 
झालेली खूग, 
ओरट, ओरड पु मिरच्या ३८ अझात पडल्या 
असतां किं० कुटल्या जात असतां जा दुगध कि 
ख्वकाणा नाकांत जाऊन टिका उत्लन्न करतो कि० 
वर्शांत जाऊन ठसका उत्पन्न करता तो; ॥शिके 
कायी कुटली जात असतां कि० तेलांत कांही 
पदार्थ तळला जात असतां जो खकाणा [किं ० दुगंव 
नाकातोडांत जाऊन अस्वस्थता उत्पन्न करतो तो 
( आम्ही हा शब्द स्त्रीलिंगी एंकिला आहे ) 
28ओरढाण स्त्री ओरटाचा खकाणा कि० दुर्गव, 
ओरंट पु० वांग;पेंट्का (हातापायांत येतो तो). 
ओरड स्त्री”, ओरडा पु० 2 मोठमोस्याने 
ओरडणें किं८ हाका मारणे किं० असें केल्यानें 


। झालेला कलकलाट. २ तकरार, व्राभाटा. 


ओरडणें अ० क्रि? 2 मोठमोठ्याने बोलणे 
के० हाका मारणें कि० किंचाळणें. २ तकरार 
करणें; असंतुष्पणा बोळून दाखविणे. ३ 


, वेदनेने किं० दुःखाने किंचाळणें. 


ओरंडी स्त्री०2लांब आणि अरुंद असा जमीनीचा 
पट्टा. २ कठड्याला घातलेली किं० मयांदा दाख- 
विण्यासाठॉं धातलेली ओतडथोबड भिंत; वरंड, 

ओरण, ओरणें पुढें * वेरण, । ' वैरणें ? पहा 

ओरप [ म० ओरपणें ] पु०, स्त्री” १ उवा, 
लिहा, ६३० केशांतून खरडून काढण्यासाठी 
जोरानें केश फणीनें बिंचरण्याची क्रिया; क्रि० 
करणे, घालणें, २ ओखाढणें, शरीराची त्वचा 
किं० कोणत्याही पदार्थांचा पृष्ठभाग नखांनी किं० 
अन्य काहा वस्तूंनी जोरानें खरढणें. २ लट. ४ 
अवाशासारखे खाणे, ५ पातळ खाद्य भुरकणें 
६ द्रन्यादिकांचा अपहार; क्रि० घेणें, करणें, ७ 
पदाथांचा पृष्ठभाग खरडून निघालेले किं० काढ- 
लेले कण 

ओरपणें स० फक्रि> १ पातळ खाद्य भुरके 
मारीत मार्रात खाणें. २ अधाद्याप्रमाणें बकाबक 
खाणे, ३ बोटांनी किं० फर्णानें गुंतलेले केश 


ओरबडा 

विचरून ते सोडविणे. ४ जीभ नखांनो र्क० 
अन्य साधनांना खरडणें ( ती स्वच्छ करण्या- 
साठीं ), “५ दुसऱ्याच्या द्रव्यादिकांचा अपहार 
करणें. ६ जर्मानींत उगवलेली निरुपयोगी झुडपें, 
गवत, ४० उपटून काढणें. [ लेला ओरखडा. 

ओरबडा1, ओरब!डा पु० नखादिकांनीं काढ- 

ओरं्रा पु० ८ कठड्याची भिंत, २ मर्यादेची 
दरड. अरूंद आणि लांब्रलचक जमीर्नाचा उंचवटा . 

आरव पु० १ काहीं काळ गल्वताचा नांगर 
पाण्यांत सोडून गळवत ठाणेबंद करणें. २ गल- 
बताची ठाणेवंदी. ३ गलतवताच्या मुक्कामाला 
सोयीचे ठिकाण, 

ओरष्टण स्त्रॉ.० वर * ओरढाण ? पहा . 

ओरा, ओरा पु० मार्गे ' ओयरा ? पहा. 

ओरा [ हिं० ] ए० लाडवासारखा साखरेचा 
गोळा केलेला असतो तो ( मुलाच्या आवडीचे 
खाधविशेष) . 1 

ओरा पु० मोठें शेत एकदम सबंध नांगरतां येत 
नाहीं म्हणून त्याचे लहान लहान भाग पाडून 
एकक भाग नांगरणें झाल्यावर इुत्तरा , दुसरा नांगरणे 
झाल्यावर तिसरा भाग नांगरतात, आणि अक्शा 
रीतीनें संबध शेत नांगरतात; ह्या भागांना “'ओरे* 
न्हणतात. 

ओऔरी स््ची० देवळाच्या बाजूंस बैरागी , यात्रे- 
करू, कि? पांथस्थ, ड्ठ्स कांडी काळ वसात 
करावयासाठीं बांधलल्या ज्या खोल्या या प्रत्येक; 
( मागें * ओर 'पहा ). 

ओल [ स॑० ओलऱ्चओला ] 
१ जमीन किं० भिंत ह्यांना 
नजी कायमची आर्द्रता त्यांना 
अपेक्षा किं० आश्या करावयाला प्रमाण किं० 
कारण; उदिष्ट कार्य सफल होईल ह्या संबंधाचा 
संभव; उ० रामभाऊ वारंवार गोविंदपंताच्या 
भेटीस जातो तो उगीच नाहीं जात; तेथें कांही 
ओल त्याला दिसत असली पाहिजे. &आओल 
घरणें पाऊस पडून जमीन भिजलेली असतां तीं 
नांगरणें(जमीन सूर्याच्या उन्हानें पुन्हां वाळावयाच्या 
अगोदर). ओल ना फोल लभ्याश काहो देखील 
नाडी; सर्व खटपट किं० आद्या विफल किं० फुकट. 


पु०, स््री० 
लोणा येऊन 
येते ती. २ 


२९१ 


ओलंडा 


ओल आहे कीं फोल आहे ? खटपटीला कांहो 
फळ वेण्याचा संभव आहे को खटपट फुकट जाणार 
आहे ? ओलीला ओल॒ मिळणें पूवी पावसानें 
ओली झालेली जमीन वाळावयाच्या अगोदर पुन्हां 
फ़ऊप पडणें. 

ओल [ सं० ओल किं० ओल-१ ओला. २ 
हडप, ओल ] स्त्री ० शत्रूने तहाच्या अटी पाळाव्या 
म्हणून त्याच्याकडून खातरजमेसाठॉ त्याचा 
मनुष्य मागून घेऊन अटी पुरावेल्या जाईपर्यंत 
त्याला अडकावून ठेवणे. &ओलीस देणें किं० 
ठेवणें वर सांगितलेल्या व्यवहाराला अनुसरून 
आपला मनुष्य शत्रूला देणें किं० त्याच्याकडे ठेवणें. 

ओल स्त्री ० ठाणांतून फाडून काढलेला पांच 
सहा हात लांबीचा कापडाचा तुकडा,-जो 
शेल्याप्रमाणें पांवरतात, किं० गाढीवर चादर 
म्हणून वापरतात तो. 

ओलळंगर पु० पाझरणें, टपकणें. 

ओलट [-5० ओलऱ-ओला]वि ० अर्धवट ओले; 
खडखडीत न वाळलेलें ( वक्न,लाकूड, ३० ). स््री० 
सर्पणासाठो तो डलेले-झाडाचे तुकडे ,-अर्धवट ओल्या 
स्थितांत असलेले. 

ओलट, ओलटा [सं० ओल; म० ओला] पु ० 
ओल्या लाकडाचा बारीक तुकडा ( झाडावरून फळ 
पाडावयासाठो फेकला जातो तो ). & पडला 
तर आंबा नाहीं तर ओलट काठी मारून 
आंब्रा पडला तर लाभ होईल; पण आंबा न पडतां 
त्यावर मारलेली नुसती काठी जरी खालीं पडली 
तरी तो लाभच ( म्ह० झाला तर फायदा होईल; 
फायदा नाहो झाला तरी निदान नुकसान तरी 
कांहीं होणार नाहीं ). &आंबा नाहीं ओलटही 
नाहीं अपेक्षिलेला लाभ होणें बाजूलाच राहिलें, 
हानि मात्र झाली. 

ओळंडगे, ओलांडणें [ सं० उतसलल्यू ] 
स० क्रि उछंधणें, अतिक्रमणे, उहलघून पलीकडे. 
जाणें; उ० आम्ही होडीने नदी ओलांडली . 

ओलंडा, ओलांडा [ सं० उत्‌ 1 लघू ] पु० 
१ कोणा माणसाला गळवें झाली असतां सात 
ब्रिव्वे एका फढक्यांत बांधून त्याला सात 
गांठी देऊत ती पुरचुंडी रस्त्यांत टाकतात 
ती.( ही पुचुडी ओलांडणाऱ्या माणसाकडे त्यांची 


९ २? 
आलपटण 


गळवें जातात अश्ली समजूत आहे).२ हदी पुर्चंडी जो 
ओलांडितो त्याला होतात तों गळवे समुच्चयाने . 
"रस्त्यांत जेथें मोठी चीर असते जात पाऊल टाकतां 
येत नाहो आणि जी ओलांडून पुडे जावें लागत 
ती चीर. &ओलळंडा किं ओलांडा बाधणे 2 
बयाला गळवें नाहोंत अश्या मनुष्यानें वर वर्णिलेली 


सुचैडी ओलांडली असतां त्याला गळवे होतात 


त्याला ““ ओलांडा वाधणें २? असें म्हणतात. २ 
उपदंश म्ह० फिरंगी रोग ज्याला झाला आहे अक्या 
मनुष्याने जेथें लववी केली असेल तेथें दुसरा कोणी 


लछववीस वसला असतां कि० ती ल्ववी ओलांडून 


कोणी माणूस गेला असतां त्यालाही तो फिरंगी राग 
होतो, त्यालाही “* ओलळेंडा वाधणें ? असें म्हणतात . 

ओलपटणें स० क्रि० वृक्षादिकांवरील फला- 
दिक पाडविग्यासाठी फेकलेला ओलटा किं ०ओल्पटा, 


'ओलपटा पु०, ओलळपटरणे न? वर ' ओलटा? । 


यहा. 

ओलवट स्त्री०ओलें लाकूड, 

ओलवण न०, ओलवणी स्थी० [म ओला] 
२ भात, भाकरी, इ० घट्ट किं० कोरडा क्षारथे 


'सोयीनें खातां यावी म्हणून ताक, दूध, इ० पातळ । 


म्रदार्थ जे त्या खाद्याच्या वरोबर खावयाला घेतात ते. 
२ गिलाव्यासाठों केलेला चिखल फार घट्ट झालेला 
असल्यास त्यांत घालतात तें पाणी, २ भाक्रा, 


पोळी, इ० करतांन पीठ भिजविण्यासाठी त्यांत 


घालतात जें पाणी तें; ओतवणी . 

'ओलवण [म० ओला ] स्त्री० ज्या जमीर्नांत 
ऱयुरांना खावयाला हिरवें गवत मिळतें ती जमीन 
क ० [तिच्यावरचें गवत. 

_ ओलवत [ म० ओला ] स्त्री० दमट किं० 
ओलसर जमीर्नांत हिरव्या गवताचे मधून मधून 
ापू असतात ते प्रत्येक, 

-ओल्वा, ओलावा [म० ओला] पु० जमी- 
नीला किं० भिंतीला लोण्यामुळें आलेली ओले- 
यणाची स्थिति, 

ओल्वाहु [म० ओल ] वि० १ जांत पाणी 
फार मुरलेले आहे अशी ( जमीन ) म्ह० आंतून दमट 
या (जमांन ). २ अशा जमीनांत केलेलीं पिकें; 

ओल्वाहु ? ह्याच्या उलट * कोरडवाहु. ? 


आलविणें [ म० ओला ] स० क्रि पाणी 
मारून किं० पाण्यांत घालून ओले करणें ( गहू, 
तांदूळ, इ० ). 

ओलसर [ म० ओला ] वि० किंचित आला. 
स्त्री८ दमटपणा , ओलेपणा , 

ओला [सं० ओल कि० ओल > ओला |] 
वि० २ पाण्याने भिजलेला रवि० भिजविलळेला. २ 
ज्यांतील पाण्याचा अशु नाहींसा झाला नाह 
असा (पाने, फळें,इ० ). २ ज्यापासून कांहीं लाभ 
होण्याजागा आहे असा(व्यवहार ,व्यापार,उलाढाल, 
इ० ); फायदेशीर, ४ अंतयी[मा'चा; वरवरचा नव्हे 
असा;अंत:करणपूर्वक (आदर ,सन्मान,भापण,इ० ). 
५ सकस; सत्त्वांशान युक्त. ६ संपत्तिवान; (उलट 


: भुकेवगाल).& हात ओला तर मत्र भला आपण 


वारंवार खाये , वस्रे, किं० पैसे देत असतों तोप- 
यत मित्लाची मैत्री टिकते; आपणापासून कांहीं 
लभ्यांदा होत नाहीं असें दिसतांच आपले मित्र 
आपणास सोडतात; समानार्थक म्हण,-- जोंवर 
ओयरा तोंवर सोयरा. आलें कारडं पाहाणें चोखं- 
दळेपणानें जेवणें किं० खार्ये खाणे. ओलं जाळणें 
अतोनात छळणे; सतावणें. ओला इसप पु० 
ज्या इसपांतून सदा लस वाहते असा इसप ( एक 


त्वचेचा रोग ). ओलाकचकचीत वि० 
अगदीं ओला. ओलाचिंब, ओलातिंब 


वि० अगढो ओला किं० पाण्याने भिजलेला. 
ओलादंड पु«सतत वाहणारा पाण्याचा पाट किं० 
प्रवाह यता दुकळ, ओला दुप्काळ पु० अति- 
वृष्टोमुळें झालेल्या ज्ञेतांच्या नासाडीमुळें उत्पन्न 
झालेली महागाह. ओल्लादेठ पु० पूर्ण परिपक न 
झालेला धान्याची ताटें,गवत, इ०, ओला नायटा 
पु० चिघळत असलेला नायटा ( एक त्वचेचा रोग). 
ओली आग स्त्री आतिपजंन्यामुळें उत्पन्न झालेलें 
दुर्मि्य किं० महागाई, कोरडी आग पुरवेल 
ष्ण ओली आग पुरवणार नाहीं अद्ष्टीच्या 
संकटांपक्षां अतिवृष्टीचा संकटें अधिक दुःसह अस- 
तात.ही म्हण उल्टाही रूढ आहे ह्य० ओला 'आणि 
* कोरडा ? ह्या शब्दांच्या स्थानांची अदलावदल 
करून, ओलीकूस स्त्री० नूतन प्रसूत झालेली जी 
मनुष्यादि लो ततचा तो रजःस्राव आहे तोंप्रेतच 


ओलाच्म 
जो गर्भाशय तो; ( पुनः गर्भवारणाचा संभव 
वक्‍तव्प असतां ). ओली भांग स्थ्री0 तापट 
ज्ञास्षिक, उपद्रवी, किं० छाळिक माणूस. ओली 
भिक्षा स््री० शिजविलेल्या अन्नाची मिश्चा किं० 
याचना; माधुकरी; ( करडी मिक्षा म्ह० धान्य, 
पीठ, इ० ची याचना ). ओली मतता स्त्री० 
अंतर्यामापासूनची माया;वरवर'ची नव्हे अशी माया; 
-नुसती शाव्दिक नव्हे ती साया. ओलं अंग न० 
नूतन प्रस॒त स्रीचे अंग. ओले कुष्ट न० ल्सेने 
डंबडवळेलो रक्तपिती. ओलळेंपाळें न० जनावरांचें 
ओले खाद्य म्ह० हिरवें गवत, पाने, ३०. _ 
ओलाचा [ भ० ओला ] वि० पावलाच र्किं० 
विेरीचे किं ०पाटाचें पाणी नसून केवळ जमीनीच्या 
अगच्या ओलाव्यावर केलेलें ऊस ३० चें पीक ). 
ओलांडणे [ सं० उत्‌ लंघू ( अतिक्रमणें )] 
ल० क्रि? “च्या पलीकडे जाणें; मागें टाकणें; 
आतिक्रमगे; ०च्या वरून जाणें; उ० नदी ओलांडणे. 
ओलांडा पु० मागें | ओलेंडा ? पहा. 
ओलाणी[स०अवल्बन]स्त्री०१ कपडे वाळत घा- 
ळावयाची दोरी.२ कपडे वले ० लोंबते टाकावयाची 
,दोरी.३ लामणदिवा टांगावयाची दोरी किं० सांखळी न 
आओलाणें [ खॅ० अवलंत्रन ] न० २ लामणादवा 
टांगावयासाठी लोंवती सोडलेडी दोरी किं०सांखळी . 
२ स्नान करते वेळी कंबरेला वेहून घेतलेला पंचा , 
जनेर, पडदणी, ३०. [ विणे? पहा. 
। ओळावण,ओळाविणें मागे “ओलवण? ओल- 
ओलावा [म० ओला ] पु० ९ ओलेपणा ी 
दमटपणा; उ० ह्या भिंतीला टेकून बसू नका; तिला 
नुकताच गिलावा केलेला आहे; भिंतीचा ओलावा 
अझन चांगळलासा वाळला नाहीं. २ कोणाची दीन 
'स्थाति पाहून किं० ऐकून हृदयाला जो कळवळा 
येतो तो; अंतःकरणाला आलेला द्रव. ३ एकाद्या 
वंद्याचा फायदेशीरपणा र्कि० किफायतीचा अंश; 
उ० बटाट्याच्या व्यापारांत सध्या कांहॉ ओलावा 
नाहो. ४ पैशाचा जोर. ५ लाभ. ६ सत्त्वांश. ७ 
विद्वत्ता, पराक्रम, इ० च्या योगाने भ्गीं 
॥.8ओलाव्याचा'वि० शज्याचे ठावी 


आलेलें सामथ्ये ज्र बय 
ओलावा आहे असा. २ [किफायतशीर किं०फायदे- 


:्ौर(धरा ,उद्योग,खटपट ,व्यवसाय , व्यापार ३०) .२ 
स॒त्त्वत, सकत.४ दयाढू, प्रेमळ (अंतःकरण, मन, 


भ् वुद्धि १ 


232: 


> 
आवर 


इ०).'५ खरी किं०अतेर्यामापासून असलेली (माया, 


प्रेम, इ० ). 

ओसास्त्रा [ स० ओला--आल्त। (आश्रय ) ] 
पु० भू्म्यादिसंवंधी ओलाचा आश्रय; ओली भात 
रकिं० अमीन, पाणी, इ० चें सांनिध्य किं० शेजार. 
उ० ही निवडलेली भाजी ओलाल्यास ठेव म्हणजे 
ती उद्यापर्यंत टिकेल. 

ओलेटा, ओलेता [ म० ओला ] वि० २१ 
स्नान केल्यानंतर ओलें वस्त्र ज्याणें अद्यापि वद- 
ललें नाहीं आणि अंग पुसले नाहीं असा. २ स्नात 
करावयासाठी जो ओला पंचा इ० नेसला आहे 
असा. ३ पाण्यानें ओला झालेला ( कपडा धोतर, 
लुगडे, चोळी, सदरा, ३० ).  [ किं० कपडा. 

ओलेटें, ओलेतें [स० ओला ] न० ओलें वल्ल 

ओल्हांटणे, ओल्हांटा वर“ ओल्परणें, * 
“: ओल्पटा ? पहा. 

ओढल्हांडणें, ओल्हांडा “ वर “'आलांडणें, ? 
“ओलांडा? पहा . 

ओवंडा पु०१ मालक जेथें राहतो त्या गांवच्या 
हद्दीबाहेर असलेलें शेत ।$० त्या शेताची लागवड 
करणें; आपल्या वसतीच्या गांवाहून अन्यत्र सवौरशी 
किं० अशतः केलेला किं० चालविलेला धंदा , 
व्यापार, इ०. & ओवंडेकरी, ओवांडकरी, 
ओवैडकरू पु० ओवंड्याचा मालक; ओवंडा 
करणारा. [ गांठणें. 

ओवण स्त्री १ शिवणें. २ ओंवणें.२ युंफिणे, 

ओ'वणें स० क्रि० १ सुईच्या नेड्यांत दोरा 
घालणें ( कांहॉ शिवण्याताठीं ). २ मगि, फुलें, 
इच्या ठिद्रांत दोरा भरून माळ इ० करणें [के० 
गुफिणें. २ शिवगें ( अशिक्षितांत ). ४ शोक, 
वाक्य, इ० त पदें, अक्षरें, किं० कांहीं अर्थ इ० 
संबद्ध करणें. 

ओवर [ सं० * वधूवर ? चा अपभ्रेश :] न० 
नूतन विवाहित नवर आणि बायको; वधूवरांचें 
जोडपें ( लग्न ज्या गांवीं झालें असेल त्या गांवाहून 
परत आलेलें किं० ल्झ्ञानंतर प्रथम देवदर्शनाला 
निघालेले किं० हें देवदर्शन करून परत आलेले ). 
: ओंवरें,' असा न०अ०व ०शब्दही वर्राल अ्थोनेच 
योजला जातो री ( ओवर, ओवरें, हे शब्द अशि- 
क्षितांच्या भाषेंत येतात) .७ ओवरजन्रा , ओवर- 


आंवरा 


यात्रा क्री ० नूतन विवाहित वधवरांनीं कुल्देव- 
त्ताचे दशन घ्यावयाला जाणे किं० तक्निमित्त 
निघालेली मिरवणूक, ओवरजेवण न० वध॒च्या 
वापानें ववूवरांस दिळेळी मेजवानी 

ओंवरा पु० स्वयंपाकघर. 

ओवरी स्त्री» देवाल्याच्या आवारांत किं ० 
तां्थांचे तांन्नव यात्रेकरू, वैरागी , प्रवासी ,इ८साठो 
बांधलेल्या ल्हान ल्हान खोल्या. 

ओंवसणें [ म० वसा ] स० क्रि० ( कांही 
विष्ट त्रत केर नेम ) पाळणे किं० आचरणे; 
उ० ल्नानंतर मुलीला पांच वषें मंगळागौर ऑओंव- 
सावी लागते. 

ओवसा, वसला पु० देवतेच्या प्रसादा्थ किं ८ 
केवळ पुण्याजनार्थ किं० कांहो विशिष्ट काम- 
नेच्या साफल्यार्थ वायका जें त्रत करतात तें किं 
जो नियम पाळतात तों ( क्रि०घेणें, होणें) 

आवक स्त्री० एक विशिष्ट फुलझाड. ओंवळ- 
दोडा पु० त्याचें फळ, 

ओंवळा [ सं० अमंगल ] वि केवळ सोंवळा 


र्ट 


नव्हे आणि विटाळाचा नव्हे असा जो मध्यस्थित 


मनुष्य ( किं० वस्त्र ) तो(र्किं०्तें ) 

आवळा, भंऊळ स्त्री, एक झाड 
झाडाचे फूल [ एक खेळ 

आवळ्या भावळ्परा स्त्री> अ० व० मुलांचा 

आवा पु० १ एक ओषधी वीज; तें आति 
1तखट असते. २ हों बीज ज्या झाडापासून मिळ- 
तात त झाड. &ज्याचें पोट दुखेल ता ओंवा 
मारोल ज्याला एकाद्या पदार्थाची जरूरी लागेल 
त्तो त्या पदाथीचा शोध करील 

ओवांडा, ओवांडेकरी, ओवांडकरी मागें 
“ ओवंडा, ? “ ओवंडकरी ? पहा. 

ओंवाळणी [ म० “ ओवाळणे ? पहा ]स्त्री० 


या 


१ आपणास कोणी दिवाळी इ० प्रसंगीं ओवाळले । 


असतां त्यास सन्मार्थ जें द्रव्या दि देतात तें.२ कथा- 
दिकांचे समाप्तीस हरिदास इ० वरून पैसा क़ें० 
कांहां नाणे ओंवाळून टाकतात तें. 

ओवाळणे [ सं० अव--ज्वलन ] स० क्रि० 
छामणांदिवा कि० जळते निरांजन ज्यांत ठेविलें आहे 
असे तबक किं०ताह्मण हातांत धरून तें देवा पुढें किं ० 
* समान्य ग्रहस्थापुढें कें० नवऱ्यामुलापुढें वर्तुळाकार 


ओंद्शाळण 


फिरविणें,-त्याचा आक्यावीद मागण्यासाठी कि ० 
प्रसाद मागण्यासाठी किंठत्याचे कल्याण होओ अदा! 
इच्छा दर्शविण्यासाठी. लामणदिवा ४० ओवाळणे 
( स० क्रि० ). लामणदिवा ४०नें ओबाळणें (अ० 
क्र ). एकाथाला ओवाळणे (स० [क्र ) 

ओंक [म ओंबणें ] स्त्री> » मराठी 
भाषेतील एक छंद; ( ह्या छेंदांत मुक्तेश्वर वगैरेंचा 
कावत आहे ), २ मुलांना [निजवितांना आया 
दळतांना लिया, [किं झोपाळयावर झोपा भेतांन 
सली, जो यमकयुक्त गाणीं म्हणतात ता प्रत्येक. 

ओशंग [ सं० उत्संगनमांडी ] पु मांडी . हा 
शब्द पुढील वाक्‍प्रचारांत मात्र येतो. एकायाच्या 
ओदांगाला देणें किं ० घालणें , असणे किं» पडणे ॥कि८ 
राहाणें म्ह त्याच्या आश्रयाखाला किं० रक्षणा- 
खाली ठेवगें किं०८ असणें 


ओशट, ओशेट [ सं० ' उच्छिष्ट ' पासून । 


' वि० ८ तेलकट; चरवीनें माखलेले. ज्याला तेलाचा 


क०तुपाचा कि८ [सग्व पदार्थाचा वास येत आहे 


/ असा; उ० ह्या चिरगटाला ओठाट घाण येत आहे: 


उठ ह 


ओडाट फडके पाणी गाळावयाला धेऊं नको. 


। २ ज्यांत तेल कि तूप आहे असें ( खाद्य ); उ० 


तुला खोकला झाला आहे; ओठाट असें कांहा खाऊं 
नका. नज्यांत तेल कि० तूप.बिशेप आहे असें वाय 
(त (-द ) स्त्री८ ( आनेष्ट परिणामांसंबं- 
वान वालताना ) छाया ,- वृक्षाची, दिव्याची 
वाजेची , मनुष्याची ३०; उ तूं त्या आडळशाच्या 
आदातास वसन दडामी खाछीस म्हणून तुझ्य़ा 
अंगावर हे नायटे उठले 
आझ्ााळ [ खं० अव (नाही) - शाला ( चांगली 
चाल ) ] चि०१ निलंज, २ स्वच्छंदी , खैरवर्तनी 
उ० अढाळ यु आणि ओशाळ बायको वागवा- 
वयाला कठिण 
ओंशाळण [ म० ओदझ्ञाळा ] अ० क्रि० £ 
लाज्नत होणे; खजील होणें शरमिंदा होणें (आपण 
कलल चुको उघडकीस आली असतां ); उ०मी 
दाप्याला शट शिवावयाला कापड दिलें; त्यानें 
वस्मृतीने सदरे शिवून आणिले; हें तूं काय केलेस 
म्हणून मो विचारिले तेव्हां तो भारी ओशाळला 
जो गुणाने आपणाहून आधिक आहे त्याचे पुढें 
दमकणे (किं० संकोच पावणे 


ओछ्शाळा 
ओशाळा [ सैं० अव ( नाही ) * शाला (सड- 
त॑न ] ) वि० २ शारमिंदा; लज्जित. २ दवकलेला; 
संकाचलेला .३कोणकाच्या उपकारांत किं० मिंधोगे- 
रोंत असलेजा :०चा मिंधा झालेला ;उ० तू कितीसा मा- 
ऱ्या उपयोगीं पडला आहेस ?मी कांहों तुझा ओझाळा 
नाहीं. ७ भोशाळगत, ओझाळी, भशाळीक 
स्व्री०१ लाजलेपणाची स्थिति किं० भावना; लाज; 
संकोच. २ दुसऱ्याच्या उपकाराच्या ओश्याचें 
दडपण; उ० मला तुझी ओशाळगत कशाला 
पाहिजे ? तुझ्य़ा स्मालावद्दल हें े पागोटे; किंवा 
मी रुमालाची तुला पडलेली किंमत देतो; नको 
म्हणूं नको. [ वरचा उंचवटा. 
ऑओषिड (-ढ), वरिंढ न? बैलांच्या माने- 
ओशेटा पु० १ दूरच्या कि ० जलद जाणाऱ्या 
पदार्थांचा अंधक, अस्पष्ट, ओझरता , किं० अर्थवट 
देखावा. २ रृक्षाची छाया; सावट ( भाजी- 
पाल्याच्या वाढीला अपायकारक भि र 
औओषपधि, ओपी [ खै० ] खी० फळ 4िक- 
ल्यावर मरणारी वनस्पति. 'छओप'धीश, 
ओषधथि (-धघी-) नाथ उ? चंद्र. वि 
आओष्ठ [सं०] पु० ओठ. &आष्ट आस्वादुणे 
ओठाचें चुंबन घेणें. अधरोष्ट पु० तोंडाच्या दान 
ओठांपैकी खालचा. अधरोष्टपान न० खालच्या 
ओठाचें चुंबन. त 
ओष्ठ्य [सॅ०] वि० ओउस्थानचा वश; 
ओठांतून कि? ओठांना उच्चारला जाणारा (वर्ण); 
डक कळ प फेकत सतत हे ओष्ठय वणं 
होत; उ० ओ, औ हे कंटोष्ठ्य वर्ण; व हा 
दंतौष्ठय वण 
कीन , ओण्णेणे, ओसणणें, ओसण- 
वणे, ओसणावणें, ओसंढणें [सं० उत्‌ 4 स्वम] 
आअ० क्रि० १ झोपेत बोलणें. २ बरळणें. _ 
ओस वि० १ निर्जन; निमंतुष्य, २ लांकांना 
गांव, प्रदेश, इ० ). २ जिच्यांत 
शते बागा, ३० केल्या जात. नाहींत अश्शी 
जमीन ); पडीत ( जर्मीन ). ४ उजाड, 
ओल्ल [ म० ओसणें ] स्त्री भात झोढल्या- 
वर त्या ठृणाच्या पेंढ्या बांधतेस्तमयीं कवळी अग्र- 
भागी धरून झाडली म्हणजे त्यांतून आखूड किं० 
कुजका तृणांश जो खालीं पडतो तो. 


२६० हत 


मश म्क््ल्य्व 
पड्याच्या आरंभांचा भाग. २ नारळाची सोडणे,. 
केळीच्या दुंध्याचीं सोपें, माडाच्या सृत होऊत 
लोंवणाऱ्या झावळ्या ३० ओरवाडन कि० फाडून 
तोडून काढलेले भाग. कं र 

ओस न०,ओसंग पु० झाडाची छाया; सावट 
(लहान लहान झुडपांना अपायकारक). [रक्षाविरेष.. 

ओपसग, ओसगी [ सं० अशोक ] स्त्री एक 

भोसंग, ओसंगा [ सं० उत्संगनच्मांडी ] 
पु० १ मांडी. २ आश्रय; सांनिध्य, &०च्या 
ओसंगीं घालणे किं० देणें ०च्या संरक्षणाखाला 
ठेवणें; ०च्या देखरेखीखालों ठेवणें; ०च्या हवाला 
करणें, ओलंगीं निघणे आश्रयार्थ किं० प्रसादाथे 
लान होणें. 

ओसेंगळ स्थी० [ सं० उत्संगनमांडी ] 
स्थी० १२ आश्रय; आधार.२ संरक्षण; टेपाछत्र. 

ओसट “ ओशट * पहा. 

ओसट न० झाडाची सावली,-जी ल्हान 
झुडपांना अपायकारक असते; सावट. 

ओसंड, ओसंडें न० वैलाचें विंढ ,-माने- 
जवळचा भांसमय उंचवटा. 

ओसंडणें, ओसांडणें, वोसडणें अ० क्रि> 
१ गळणें; गळून पढणें; पडणें; तुट्टन पडणें; 
सांडणे. २ कांठोकांठ भरून बाहेर हांडणें ( पात्रां- 
तून पाणी, अंतःकरणांतून प्रेम इ० भावना ह 
पांत्रादि आधारानें पाणी इ० आधेय बाहेर टाकणें. 
४ सोडणे, परित्यागणें, सोडून देणें. 

ओसण , वेसण(-न) स्री ० बैलाच्या नाकांत. 
ओविलेली दोरी ,-जी ओढली असतां बैल आटो- 
क्‍्यांत ठेवतां येतो. 

ओसणणे, ओसणवणें, ओसणावणें ,ओरसं- 
डणें [ सं० उत-स्वप्त ] अ० क्रि? १ झोपेंत 
बोलणें, २ वडबडणें. २ बरळगें. 

ऑओंसणें स० क्रि १ नारळ, पोफळे , वगेरे 
फळांची साल सोल्णें. २ झाडाचा बुधा , फांदी , 
इ०ची साल काढणें. 

आसत, ओसद मार्गे ' ओशत * पहा , 

ओंबणे, उसंबण अ० क्रि० १ हुंदके देऊन 
रढंगे. २ रोदनाचा जोर कमी होऊं लागला, 
असतां हृदय , कंठ » इ०स हिसके बसणें ी 


'ओसर 


ऑओंहळ 


ओसर [ सं० अव (बाजूला )--त॒ (सरणे) ] 
पु आपण वाजूला होऊन दुसर्‍याच्या गतीला 
दिलेली वाट; पदाथीच्या मार्गार्ताल अडथळा दूर 
'होणें किं० करणें; वाव; अवकाश. २ गळवाची 
सूज़, नर्दीचे पाणी, इ०्चें कमी होणे, 

ओसरणें [ खं? अव ( वाजूस ) । ख(सरगें) ] 
अ० क्रि १ नर्दाचें पाणी, गळवाची खरज्ञ, 
आजार, मनोविकार वैभवाचा काळ ,पाऊस, इ०च 
शांत होणें, शमणें, कमी होणें, किं० हटणे. 


|। 


ओंसरी स्त्री» ददू चालीच्या घरांत माज- 


चराला लागून त्याच सपार्टांवर जी जागा असते 


९ पुरुषांच्या वसण्याउठण्याची ) ती; तिला “ओटी? 


असेंदी म्हणतात . 

ओसवा पु० झाडाची छाया ( लहान झुड- 
पांना अपायकारक ); सावट. 

ओसा पु० शेतांत किं० मळ्यांत लावलेल्या 
र्क० पेरलेल्या धान्यांत किं० भाजीपाला वगैरेंच्या 
भ्रोपड्यांत मधून मधून रिकामी सोडलेली किं० 
रिकामी झालेली जागा किं० प्रदेश . 

ओसाड वि० मानवी वसाते जेश्रें नाहीं असा 
“ गांव, प्रदेश, इ» ); उजाड; निर्जन. 

ओसाडा पु० पावसाचे तुपार ( जे घरांत 
वाऱ्याच्या जोरानें येतात ते ); पावसाचे थेंबटे; 
पाण्याचे शिंतोडे. 'ओसाडे? असें अनेकवचनी रूप 
बहुधा योजले जातें; ( क्रि० येणें ). 

ओसाडी [ म० ओसाड ] स्त्री०2 उजाडपणा; 
निजंनता; शुकशुकाट. २नि्जन जागा; जेथें मनृष्यें , 
पशु, इ० ची वसाते नाहीं असा प्रदेश . 

ओसार [ सं? अव:-सु (सरणे) ] पु० १ 
दुसऱ्याला जावयाला दिलेली वाट ( क्रि० देणें). 
-२ पाणी ओसरणें किं० उतरणे; पाणी कमी होणें. 
३ गळूं, कांदीं दुखगें, इ०चे दवगें [क्रिंट हटणें. 

ओझसारा [ “ओसार? पहा ] पु० तहकुवी;खंड. 

ओसौक [ म० ओस ] वि लागवड न होतां 
परेकामी पडलेली ( जमीन ). [ काळोखी. 

ओस्तें न० वृक्षाची छाया किं० ह्या छायेची 

ओहट पु०, ओहटी स्त्रो०, ओहटें न० [सं० 
अप -अटन ( भ्रमणे )] स० ओहटणें; समुद्राचे 
शाणी पूण चढल्यावर तें पुन्हां उतरत जाणें;( उलट 
“ भरती ११; 


ओहेटणं [ “ओहट? पहा ] अ० क्रि १९ समु- 
द्राची भरती पूर्ण झाल्यावर तें क्रमाक्रमाने उतरत 


: जाणें किं० कमी कमी होत जाणें. २ (वैभव ) 


कमी कमी होत जाणें; अपकर्पाची स्थिति येऊं लागणें. 

ओहूण [ म० वहाणे ] न० १ पावसाळ्यांत 
किं० वारा माहने डोंगरावरून वाहात येणाऱ्या 
पाण्याचा पाट शेताच्या उपयोंगासाठा किं्संसार- 
कामासाठी वळवून आणलेला, २ अद्या पाण्या- 
साठी खणलेला चर. 

ओहदा [फा८ 


उदददह्‌ 


] पु० सरकारी काम; 


' सरकार्री अधिकाराची जागा ( * हुद्दा ? हें अधिक 


प्रचल्तिल्प). 

ओह॒मा पु संदाय, राका. 

ओहमाय स्त्री> वायकोची आड. 

ओहर [ सं० वधूवर ] न० नवरानवरराचें 
जोडपं, ( ल्झाच्या गांवाहून परत आलेलें कि ० 
लय़ानंतर प्रथम देवदरशांनास गेलेल). &ओहरजत्रा , 
ओहोरस्रात्रा स्त्री” वधवरांचें जोडपें लय्नानंतर 
प्रथम देवदशांनास जातें तो. विधि किं० त्या प्रसं- 


| गाची मिरवणूक. ओहरभरणी स्त्री”,ओहरभरणें 


न० हेही शब्द याच अथांचे आहेत. 
ओहर पु० १ खाडीचा लहानसा फाटा. २ 
समुद्राचे कांठीं पाण्याच्या वेगाने रंती खणली 
जाऊन जे लांबट चर पडतात आणि ज्यांतून 
पाणी वाहत जाऊन समुद्रास मिळतें ते प्रत्येक . 
ओहरणें अ० क्रि० खड्डा भरून येणें ( केर- 
कचरा पडून किंठ्कांठाची माती ढासडून ). स० 
क्रे2 १ खड्डा मातीनें किं०दगढांनां भरून काढणें. 
२ अंगावर दागिने घालगें, उटी लावणें, ०. 
ओहरा पु०मोठे शेत नांगरण्याच्या सोयीसाठी 
त्याचे जे लहान लहान भाग पाडतात ते प्रत्येक . 
ओहळ,ओहोळ पु०,ओहळी ,ओहोळी स्त्री” 
१ लहान आढा; नाला, २ पाणी वाहून पडलेला 
चर ( पाणी वाहणारा किं० कोरडा पडलेला). ३ 
पाझर. &ओहोळ उडून राऊत होणं १ तैकट 
नाहोंसे झाल्यावर वढाया मारणें. २ आपल्या 
संकटांत ज्या कोणी आपणाला हात दिला असेल 
त्याच्यावर उलटणे कि त्याच्याशी कृतघ्न होणे. 
ओहळखावळ पु० २ लहान मोठे ओढे, नाले, 
इ०, २ उथळ किं०खोल खड्डे, खाचा, खळगे, ३० 


ओहळणे 


ओहळों खोवळीं शिरणें २ आढमार्गात शिरणें. 
२ वेडीवाकडी किं० टाळाळाळीचा र्कि० युळसु- 
ळीत उत्तरें देणे. 
ओहळणें अ० क्रि» १ वाराॉक प्रवाहाच्या 
रूपानें वाहणे; ओवळणगें; पाझरणें. २ नाक, कान, 
इ० ना दांगिन्यांसाठां पाडलेली भोकें त्या दागि- 
न्यांच्या भाराने मोठों किं० सैल होणें; ओघगणें. 
३ मोती ,मणि, इ० चों भोकें धर्पणानें मोठों होणें. 
ओहळी स्त्री० २ लहानसा नाला किं० ओढा. 
२ पाझर. [ पहा. 
ओहार, ओहारजत्रा वर 'ओहर? ओहरजत्रा? 
ओहोट, ओहोटेणें मागे ओहट? “ओहटेणें महा. 
ओहोबाप पु० नवऱ्या मुलाचा वाप. 
आहे सायं स्त्री? नवऱ्यासुल,ची आई. 
ओहो,ओहोहो उ०्वा० अ० आनंदाचा रकिं० 
आश्चर्याचा उदार. 
ओळ [ सं० आवलि ] स्त्री० १ रांग, पंक्ति, 
२ क्रभानुसार मांडणी. २ अक्षरें इ० एका पंक्तांत 
लिहिलीं किं० काढलीं जारवा म्हणून अगोदर जी 
रेघ आखून घेतात ती, किं० ह्या रेथेवर काढलेली 
अक्षरें इ०्ची पंक्ते. २ वर्तनक्रम. ४ मागपासून 
चालत आलेली परिपाटी. ५ सभ्यपणाची रीति. 
&आओळीस येणं बोलण्याच्या प्रसंगाने उपस्थित 
होणें. [ प्रवाह कि० पाट. 
ओळ स्त्री? ओहोळ; पाण्याचा लहानसा 
ओळक पु० ९ ठेऱ्यांतून किं० अन्य कांही 
बारदानांतून ताक, पागी, ३० बाहेर काढण्या- 
साठीं नारळाच्या बेल्याला दांडा वसवून करतात 
जें साधन तें. २ असा दांडा न वसवितां त्याच 
उपयोगासाठी केलेलें बेळे. २ अशाच उपयोगाचे 
आणि अश्याच आकाराचे धातूचे भांडें. बेले म्ह० 
जून नारळांतील खोबरे खरवडून करतात जें पालतें. 


-२ 


ओळकी स्त्री? लहान आकाराचे ओळक 
९ ओळक ? वर पहा ). 

ओळकं(-कु-)बणें अ० क्रि० ९ लोवकळत 
राहाणें.२ झाडाच्या फांदीला किं०अन्यं आधाराला 
लोंबत राहून झोके घेणें. २ एकाच स्थिर्तांत हात; 
पाय, मान, ३० फार वेळ राहिल्या कारणानें 
भारावणें किं० ताठणें. ४ जढपणामुळें वाकणें 
।किं० खालीं कलणें. स० क्रि? १ लोंबकळत 


२८६७ 


>> 


ओळखंबणें 


ठेवणें किं० लोंबकळत सोडणे. २-ला हेलकावे देणें. 
&ओळकंबली पाटी स्त्री पदार्थ सुस्थळी किं० 
विन उपद्रवाच्या ठिकाणीं ठेवावयासाठो हल्गा 
वौरेंना लोंवत सोडलेली पाटी ( शिंक्‍याचें काम 
करणारी पार्टी ). 
ओळकंब्रा, ओळकुंब्रा पु० लोंवकळत राहून 
घेतलेले झोके प्रत्येक ( क्रि० मारणे, घेणें ). 
ओळख [ म० ओळखणें ] स्त्री० १ पूवीं 
इंद्रियांना गोचर झालेल्या पदार्थाचे ज्ञान कांहों 
काळानंतर तो पदार्थ पुन्हा इंद्रेयांना गोचर झाला 
असतां पुनउञ्जीवित होणें; पूर्वोच्या संस्कारांचे 
पुनरुः्जीवन. २ प्रत्यभिज्ञान. २ खुणेची वस्तु. ४ 
पदाथीचें किं० माणसाचे स्मरण करून देणारी 
वस्तु; यादागेरी. ५ एकमेकांना ठाऊक नसलेल्या 
दोन माणसांत कांहीं व्यवहार व्हावयाचा असतां 
त्या दोघांच्या पल्चियाचा तिऱ्हाईत माणूस ह्याची 
साखी किं० पत त्याला सांगतो आणि त्याची साखी 
क्र० पत ह्याला सांगतो ती; तिऱ्हाइकाने एकाद्या 
माणसाची स्तांगितलेली पत किं०साखी. &ओळख 
देणें १ तिऱ्हाइतानें एकाचा माणसाची साखी 
किं० पत सांगणें ह्याला “ओळख देणें म्हणतात . २ 
कोणी मनुष्य एकादा गोष्टीकडे सुद्दाम दुलंक्ष्य करीत 
असेळ किं० स्मृतिश्रंशामुळे त्याचें दुलेक्ष्य होत 
असेल तर ती गोष्ट त्याच्या स्मरणांत आणून देणें, 
म्ह० त्या गोष्टीची त्याला आठवण करून देणें, 
ओळखण [ म? ओळखणें ] स्त्री० १ ओळ- 
खण्याची खूण; ओळख पटवून देणारी खूग( क्रि० 
करणें ). रेयादागैरी; एकाद्या माणसाची 'किं० 
पदाथौची आठवण करून देणारी वस्तु (क्रे० देणे). 
ओळखणें [सं० उप--लक्षण] स क्रे०१ठाऊक 
असलेल्या खुणांवरून किं० वर्णनावरून ही वस्तु 
अमुक हें जाणें. २ पूर्वी जिचें प्रत्यक्ष ज्ञान 
झालेलें असतें ती पुन्हां दृष्टीत पडतांच ती असुक 
असें जाणणें. &आपणावरून जग ओळ्खावें 
आपण कणे आहो हें मनांत आणून लोक कसे आहेत 
हें ठरवावें; आपले जे मनोविकार तेच लोकांचे 
असतें आपण समजावें. ओळखदेख ,ओळखपाळख 
ख्री० १ ओळख. २ आठवण. २ परिचय, 
ओळखंबणें, ओळखंबा वर “ ओळकंवणें, ' 
: ओळकंबा * पहा. 


र. १) 


ओळग 


ओळग पु० ९ मुठ वसावलेले वेळें (नारळाचे). 
२ मूठ न वसविलेल्या वेल्यालाहहदी ओळग ह्यणतात. 
मार्गे * ओळक ? पद्दा 

च ओोळंघ ळा. 3 हे. [ग आ 

ओळगणें,ओळंघरणे [सं० आलिंगन ] स०क्रे० 
2 घाईवाईनं किं० उत्सुकतेने धरणें किं० पकडणे. 
२ आलिंगणें, कवटाळणें. 

ओळंगर पु० £ डोंगरावरून किं०अन्य उगमा- 


पासून वाहणारा ओढा किं नाला. २ पाझर, 
झिरप. 
ओळण [ सं० अवलंबन |] स्त्री2 १ लामण- 


दिवा आडकावून ठेवण्याची दोरी, २ चिरयुटे ठेव- 
ण्यासाठी बांधलेली दोरी. मार्गे“ ओलाणी ? पहा. 

ओळणें अ० क्रि० प्रसन्न मुद्रेने एकायावर दृष्टि 
वळविणे . 

ओळदांडी स्त्री> गाडीची आखरी आणि साटा 
यांना ए॒कत्न वांबणारी दोरी ( आळा ) घट्ट कराव- 
याचा लाकडाचा तुकडा. 

ओळंबणें [ सं० अव--लंबू ( लोबणें ) ] स० 
क्रि ओळंतरा लावून खांब, भिंत, 
आहे रकिं० नाहीं हें पाहाणे; उ० हा खांव ओळंवून 
पाहिलास काव ? मला तो थोडासा वाकडा 
(टतो आहे. 

ओळंबणें [सै० अव--लंब] अ८क्रि०८ लोवत 
राहाणें. २ झोके धेणे. ३ भारामुळे झाडाची फांदी 
इ० खालीं वाकणे किं० कलणें. ४ हात, पाय, इ० 
फार वेळ लोंबत राहिल्यामुळे रक्त खालीं उतरून 
भारावणें. 

ओळंबळणें अ० क्रि० 2 पात्रांत पाणी इ० 
अधिक झाल्यामुळे तें पाणी इ० वाहेर वाहं लागणें 

पात्राने आधक्र झालेल पाणी इ८ वाहेर टाकणे 
करें वाहावेणें. 

ओळंबा [ सं० अव--लंबू ] पु० भिंत, खांत्र, 
इ० रचाई किं० उभारणी उजू म्हणजे लंबररेपंत आहे 
किं० नाहीं हे पाहाण्याचें गवंडी इचे सावन; हे 
साधन म्हणजें दिंसें, लोखंड,इ० चा गोळा दोरीच्या 
टोकाला बांधून तो लोंबत सोडावयाच्या सोर्यांचा 
केल्ला असतो 


आळबा [ खं० अव--लंतरू ] स्त्री० गाय ,हवीस, 


३० अशक्त झाली असतां भाने खालो रक्त उतरून 
जमतो जो गोळा ता हल ज्या 


118 
४२ 


(क 


ओऑओंट 


ओळा पु० २ शिस्त; परिपार्टी; वर्तनक्रम. २ 
चांगली चालरीत. 

ओळांगर पु० 2 लहानसा ओढा के नाला. 

ओळाणें न० लामणदिवा टांगावयाची दोरी 


, किं० सांवळी, 


हठ ळत्र रपेत | 


ओळी स्त्री १ 


[नसा भआढा भहाळा चा 
पडलेल चर, 
ब्ले 
आ. 
ऑ! मराठी वर्णमालेतील अकरावा वण आणि 


मराठी स्वरमालेतील अकरावा स्वर 

[ टॉप-जे शब्द औओ ह्या अक्षराखाल तापडणार 
नाहींत तें “ अव? च्या पुढें पहावे 

ओंकात (-द) [ अ० अव्काद ] स्त्री ? 
शाक; अवसान, २ दब्यबळ 

ओंकाळ [( सं० अव--काळ ] ॥क्र० वि८ 
आली च्या काळी, &ओकाळवणी न८ 


कडे; हल 


_ भल्य़ाच काळा पडलला पाऊस अकाळो क्रि 


वि० भलत्याच [कें० गॅरसोयींच्या वेळा, अयोग्य 
प्रसंगा. आकाळी, आओंकाळ्या वि० अप्रासॉगिक 
भलत्याच वेळचा; उ० औकाळ्या पाऊस 

आख ,आखवण पुढ ' ओक्ष , *ऑऔश्षवण!पहा 

ओंचित्य़ ( सं० ' उचित ' चे भा० वा० 
ना० ] न० उचितपणा योग्यपणा 

आजड, आजाड वि आते जड आणि 


। वागबावयाला गँरतोर्यांचा; अवाढव्य 


आज्जविल्य [ सं० ' उज्ज्वल ) चे भा० वा० 
ना० ] न० तेजस्वित। ; उज्ज्वलपणा 

आट वे० ताडंतीन, &ञओरटघरकांचे राज्य 
न० क्षणभंगुर वेभव; ह्याला “शेराळशेटीचे राज्य? 

[म्हणतात , विशेष घुलासा आमच्या “'मराठी 
भाषेचे वात्रप्रचार, ह्मणी, इ०!? ह्या पुस्तकांत पहा 

आट पु० ? इमारती लाकडांची रास, २ पर्प- 
णाच्या लाकडांची रास 

ओट, ओट॒भर म०नांगरकामाच्या मोजदादीचे 
एक माप किं० प्रमाण, * छुटणभर ' असाही 


1: 


शब्द ह्याच अथीचा आहे 


-. “ल ..! 
आटका 


ओंटकी [ म? औटऱ्न्साडेतीन ] स्री ण्का 
यासून डोभरापर्यंत जे क्रमांक त्यांच्या साडेतीन 
पर्टॉर्चे कोष्टक जें मुलांना उजळगींत शिकवितात, 

आटकें न० वर ' औओटकी ' पहा. 

ोटेंडें न० [साडेतीन हात शरीर. तुका ०!. 

ओटपीठ न० योगशात्वांत सांगितलेले आनन” 
चक्रावरील स्थान, 

ओऑटेमात्रा स्त्री? ओंकार. 

ओटावी मात्रा खी० । 
माया, 1 ज्ञा? 

ओंटी स्थी० तासावयाच 
लाकडावर पाडलेली खूग र्किं० 
पाडणे; करणें ). 

ओठणें अ० क्रि० 

ओठी स्त्री० ( पाणी ) 
(पाणी ) ओहोटल्याची स्थिति. _ 

ओंड, आओडभर वर, ५औट? 7. नौटमर. पहा. 

औड वि०,ओडरकें न ०वर आट !व० ओटकें 
न० पहा. [ काठी २३० पहा. 

ओत, औषतकाठी ३० ' आऊत,' ' आऊत- 

औतण ३० “ अवंतण १३० पहा. 

औत्पातिक्र [ स॑० उलात शुद्याशुभसूचक 
भूतविकार ] वि० भूकंप, धूमकेतृदर्शन, ३० ञञ 
भूतविकार त्यांच्या संत्रंथाचा . 

औत्सार्गिक [ सं० 'उत्सर्ग'च्सामाऱ्य नियम; 


उत्‌नत्वर; तजून््टाकणें ] वि? २ नेहेमींचा. २ 


स्वाभाविक. २ साभान्य, 

औत्सुक्य [ सं० उत्छ 
भा० वा? ना? ] न० १ उत्कट 
निता, हुरहूर. 


षड 


औदुंबर न० छटाटोप. पु० जादूगार . 
ओ य >. द्र पोट वि० १ पोट- 
दारिक [ स॑० उ पोट ]1 

छंबंधाचा, २ खादाड; उ० संस्क्वत नाटकांत विदू- 


ह. 


घक औंदरिक दाखविलेला असतो . 
औंदा क्रि० वि० यंदा; ह्या वर्षी; चालूं हाली. 


ओंदर्य [ सं उद्रनत्पोट ] वि० उद्रांतील; 


उदरासंबंधाचा . पु० पुत्र. 
औदार्य [सं० ' उदार 

न० १ दातृत्व, उदारपणा , 

स्विता, ४ अर्थगांभीरये . 


2 अर्ध माला. २ 


प्रा किं? कापावयाच्या 
चीर ( क्रि० घेणें; 


(पार्णी) ओसरणें; ओहोरणें. 
ओहोटण्यांची क्रिवा; 


क ( उत्कंठित ) चं 
उच्छा. २ 


'चें भा० वा० ना०] 
२ श्रेष्ठत्व. ३ तेज- 


> 
आर 


ओदासीन्य [ सं० : उदासीन 'चें भा० वा? 
ना०; उत्‌ ( वाजूला )--आसतीन ( वतलेला ) ] 
न० १ उदासीनपणा . २ एकान्त. २ विराक्ते. 

आदास्य [ सं० ] न? “ औदातीन्य ' पहा. 

ओदुबर [ स॑० उदुंबर ] वि० उदुंबर (उंवर ) 
वृक्षासंब्रेवाचा. पु० १ वानभस्थावेशष ( सकाळ 
उठतांच जिकडे दाष्टि जाईल त्या दिशेकडील फळें 
इ० वर राहाणारा ). २ पुष्कळ उंबरांचा प्रदेश . 
न० उंत्रर. 

ओद्धत्प्र [ सं० ' उद्धत ? पासून भा? वा? 
ना? रे न्‌ १ उडधटपणा. २ साहत. 
ह! ओंद्धारिक [ सं० ' उद्दार ? पाखून वि० ] 
वि? उद्धारासंव्रंधाचा.' २ दायभागासंवेधाचा. 
न० हिस्सा . 

ओपचारिक्र [ सं० ' उपचार * पासून वि०] 
वि? क गोण; लाक्षणिक. २ चालीरीतीचा. 
२ केवळ शिष्टाचाराचा. न ० साहित्य ) लक्षणा. 

ऑपस्य [ सं० उप (जवळ) -मा (मापणें) ] 
न० १ सारखेपणा; साइूइ्य. २ एकत्वाची भावना; 
उ० तत्पुरुष भूतमाल्लाकडे आत्मापम्यानें पाहातात. 

ओपरोधिक [ सं० “ उपरोध ? पासून वि० ] 
वि० १ विरुद्ध जाणारा. २ परोपकाराचें. ३ 
टोमणे मारणारें ( भाषण ). 

औषपसागिक [ सं० “ उपसगे ? पासून वि० ] 
वि० १ रशाकुनासंवंथाचा. २ अशुभसूचक. ट् 
रोगपरिणामरूस. पु० कफवाता दिकांचा प्रकोप. 

ओऔपाधिक [ सं० ' उपाधि ' पासून वि० ] 
वि० अर्टीचा; शतींचा. न० परिणाम. । वि० 
मायिक; अज्ञानांतलें. चा ० !. 

ओऔपासक [ सं? उपासक >? पासून ] वि० 
उपासना करणारा. 

ओपासन [ सं० ' उपासना ? पासून ] पु? 
१ स्मातांनि ,२ पितरांना देण्याचा पिंड. 

और पु०, न० १ गोड्या पाण्याचा प्रवाह. 
२ पाण्याचा पूर किं० लोंढा. २ खार्डीच्या तोंडा - 
तूस वर चढणारे समुद्राचे पाणी , 

और [ हिं] वि० १ निराळे, भिन्न, २ 
आणखी. २ विचित्र; मजेदार; हास्यास्पद; आश्चर्य- 
कारक; उ० आपल्या स्वतःच्या देशांत , स्वदेशी- 
यांच्या साहाय्यानें, स्वदेशीयांच्या सुखाताठी , 


कि प्र 
| 


र्‌त 


सुव्ववस्थित स्वराज्य स्थापण्याचा प्रयत्न कर- 
णाऱ्या छत्रपाते शिवाजी महाराजांना जे कोणी 
चोर, लुटारू आणि दरोडेखोर म्हणतात त्यांची 
सत्यप्रीते, विवेकवुद्वि; न्यायरप्रियता ओर आहे. 


आंरत [अ० अवूरत] द्या० 2 पत्ती. २त्त्री. 
आरस [ खं० उरसच्च्छाती, ऊर ] वि० 2 


: त्य़ाची शुश्रपा करणें 


र 


औंद्लण 


आजारी माणसाला ओषधे वेळच्या वेळी देणें, 
त्याची काळजी वाहाणें 


 इ०; उ० तुमची वायकासुले तर मुंबईस गेला: 


श्रार्रारिक (वल ), २ सवर्ण स्वरत्रांपासन झालेला 


( पुत्र ). “ दत्तक *च्या उलट, 3 स्वाभावक 


४ पराक्रमी 


ओंरस चारस वि० १ विस्तृत, लांवरुंद. २ 


सर्व वाजूंनीं पुष्ट किं० लट्टु॒ झालेल; उ० रामभाऊ 
चांगला ऑरस चॉरस पुरुष आहे. ३ लांबी 


रुंदीन सारखा. क्रि वि 
लांबीच्या वाजून आणि रुंदीच्या वाजून. ३ सव 
वाजूनीं. ४ हम चौरस. 

ओंध्वंदेहिक, ओध्वदेहिक [ सं० ] वि २ 
प्रेतासंवंधाचा. २ परत्रक्मासंबंधाचा न० 2? प्रेत- 
संस्क्रार; ख्रूत मतुष्यासंत्रंवाने करावयाचे जे धार्मक 
विवि ते समुचयानें; उ० दशरथाचे औंध्वंदेदिक 
भरतानें केळे, २ यज्ञाद्रे ( परळोकसावक ) 

आवे [ खं० उरुस्मांडी ) विर मांडीचे. पु० 
वडवानल . 


ओंषध [ सं० ] न? १ वनस्पाते. २ द्वा; 
रोगनिवारणार्थ केलडा इलाज. ३ उपाय; 
ज्याचे योगाने विवक्षानुरूप कार्यलिद्धि होते अ 
जा द्रव्यक्रियांदेर्य कांदीं अर्थ तो; इट कार्य 


घडवून आणणारी कांहीं वस्तु किं०कछाते.&ओपध 
करणे ओपवाचा उपयोग करणें. ओंषघाला 
सण अगदीं देखाळ नसणे; मुळींच नतर्णे, 
ओआओंषधपाणा न० १ ओपधोपचार, २ एकाद्या 


2 सभोवार. २ , 


तुमच ओऔओपवपाणी कोण करता ? ओंपध 
हणून क्र व १ ओपध ह्या सबबी- 
वर, २ नाइलाजानं. ३ औषध ह्या नात्यानें: उ० 


औषध म्हणूत दारू प्यावयाला कांहीं हरकत नाहीं 
० औंपव म्हणून णरंडेलपी 


आंपांधे, आपा [ स० ] स्त्री०१ वनस्पाते. 
२ चकाकणार्री वनस्थतति 
आफया [ सं० ओपव--ड ( मराठी प्रत्यय )] 
वि८ 2 औओपषवाच्या उपयोगाचा. २ गृणकारी , 
आंल्ल ( खं० अमावस्या ] स्त्री०१ अमावस्या; 
अवस. २ संध्याकाळ ( ह्या अर्थाने प्रथमा विभक्तींत 
प्रचार नाही).&8७आओशीस क्रि० वि्संध्याकाळी 
ओकीपासून क्रि वि० संध्याकाळपासून 
उ० राम्या, ऊठ आता; काल ओशीपासन निज- 
लास ता आता दोड प्रहर दिवस आला तरी 
अझन [नजळाच आहेस ! ऊठ आण तांड बीड धू! 
आकींचा वि संःप्राकाळचा 


आक्ष ( खं० आयुष्य ] न० आयुष्य; जॉवित- 
मर्यादा. & ॥क्षवंत, ओक्षवानू वि० दीधायुपी .. 
ण, आश्ववण न० 2१ विवाहादि शुभ- 
कायाचे प्रसंगीं ओवाळावयास आणतात जो दिवा 
तो. २ त्या दिव्याने ओवाळणे, & ओक्षण किं० 
आक्षवण करणें त्या दिव्याने ओवाळणें; तो 
दिवा ओवाळणें, पेटलेले दिवे इ० एका ताम्हणांत 
ठेवून ते ताम्हण हातांत धरून वाटोळे फिराविणे 
ह्याला ओवाळणगें असे म्हणतात 


क, 


क मराठी वर्गमाळेंतीछ वारावा वर्ग आणि 
व्यंजनमालेतील पहिलें व्यंजन. 

क हा तढित प्रत्यय असून तो नामांना आणि 
विशेपणांना लावतात, व तेथें तो प्रायः ल्युता, 
हानता , सादृइय , प्रेम, वंगेरेंचा व्यंजक होतो; ञ्सें 
वालक म्ह० लडान वबाळ,अथवक म्ह० वाइट घोडा, 
पुत्नक म्ह॒० आवडता पुल,३०. कधीं कधीं हा प्रत्यय 
निरर्थकही असतो म्हू० ह्या प्रयवाच्या योगानें 


त्या शब्दाच्या अर्थात कांहींच फरक होत नाही. 


कड्वाड न० ९ युक्ति. २ अंगीकार. २ बैवार. 
कट क्रि> वि० ( कावितेंत ) १ कधीं ? २ 
कोठें ? &कदैपल्वी पु० कैवारी. 
कऊबकऊ वि० कुलूप, हिडिस्त, वेडेंवाकडें. 
कंक [ ४५०] पु० एक पक्षिविशव; याचीं 
पैसें बाणाच्या घुडल्याला लावितात. &ककपत्र , 
कॅकपत्री पु० वाण. 
कंकट [सं० ] पु० चिलखत. 
कंकण [ सं० ] न० ९ वांगडी; कांकण. २ 
मुंज्या मुलाच्या हातांत किंवा नवरानवरांच्या 
हातांत बांवतात तो दोरा; या दोऱ्य़ांत हळकुंडे 
बांधळेलीं असतात. ३ यज्ञादिकांत मंत्रून दोरा 
हातांत बांधतात तो. &-बंध पु० कोड्याच्या 
रूपाची छोकाची एक प्रकारची रचना. एकाद्या 
गोष्टींबद्दल हातांत कंकण बांधणें ९ ती गोष्ट 
पूर्ण, करण्याची प्रतिक्षा करणें. २ त्या गोष्टीचा 
अभिमान बाळगणे. 
कंकर पु० ९नदीतीरा सांपडणारे बारीक आणि 
खडे ते प्रत्येक. है को कर्धा' अत्यंत युळ- 
गोल, लंववर्ठुलाकृति, वगैरे असतात. 
ल म्हण रूढ झाली .नमंदेंत जितके 
नर्मदा नदीत जे जे दगड 
असतात त्या सर्वाना शंकराचा मान मिळतो. 
कंकर (-री ) स्त्री ० देववाभळ, 
कंकरी, काँकरी स्त्री? रेशमार्ची लड. 
कंक!ःतणें अ० क्रे० १ भुकेने ग्रस्त होणें न्स 
दमणें, श्रान्त होणें.स०क्रि००छा त्रास देणे; संता- 
विणें; छळणे. 


गोल जे 

युळीत , 
यावरूनच खाली 
कंकर तितके रींकर 


| 
| 


कंगोरा 


कंकाळा वि० ( कवितेंत ) क्र्र, रानर्टी, 
कंलोल, कंकोळ [ सं० ] पु० कवावाचिनी; 
एक प्रकारचें काळें, खरवडीत, गॅजेएवढें व॒ तिखट 
फळ, ( ठिड्यांतील पांढेश दरव्यांपँकीं एक). 
कंक्रातणे अ८ क्रि० भुकेनें आक्रांत किं०पीडित 
होणें; उपासमारीने व्याकुळ होणें. कंक्रो म्हणून 
बसणें पोटांत भुकेने कावकाव होत असलेल्या 
स्थितींत असणें. 
कंगणी स्त्री? १ एक प्रकारचें कंकण (श्रयांचे 
हस्तभूषग ). २ पागोट्याच्य़ा विनीवरचा उंच 
व टोकदार भाग; पागोट्याच्या त्रिनीवर एकावर 
एक पट्या चढवून धेर मोठा केलेल असतो तो. 
३ कंगोरा; भिंती वगेरे ज्यास्त सुशोभित दिलांव्या 
म्हणून त्यांच्या कडेचा भाग इतर भागांहून किंचित 
पुढें आणून वांवळेडा अततो; ही जी भिंतीची 
वगेरे कितार ती.खांब, तुळय़ा , कपाटाच्या इड्पा 
बगेरेनांही अशा प्रकारच्या कंगण्या अस्ततात 
&कंगणीदार वि०कंगणी असलेले (पागोटे वरे), 
कंगवा पु०फणी;ही अधवंतुलाकृति असून एकाच 
बाजूस हिला दांते असतात (विशेषत: कले,मिशा 
इ० विंचरण्याच्या उपयोगाच) ). अं 
कंगाल [ सं० कंकालऱ<अस्थिंपजर ] वि० 
१ अगदीं रोड,-ज्य़ाला कांहों खावयाला नसल्या-- 
कारणानें जो केवळ हाडांच्या सांगाड्याप्रमाणें 
झाला आहे; दरिद्री, वित्तविहीन. २ निराश्रित 
निराधार. २ भिकारी. छेकंगाली स्त्रा० दारे श् 
हीनता. रि 
१ गुमंगु,कंगमंग स्त्री० ९ रेंगाळणें; कचरणे, . 
मागेमागे घेणें, २ संदिग्ध भाषण, ३ चोखेदळेपणा 
वि० ९ रेंगाळणारा. २ संदिग्ध, ३ चोखंदळ्या . 
४ मोडका तोडका .५ आडखळत बोलगारा.६ कच-- 
रत कचरत कांहीं काम करणारा. क्रि वि० १ 
अडखळत, कचरत, चांचरत. २ चोखंदळेपणानें. 
कंगोरा [ फा० कंगूरह ] पु० १ कंगणी; 
भिंतीची वगैरे शोभकरतां पुढें ठेवलेली कड. २ 
२ खांत्र, चहुथरे, कोनाडे, इ० च्या कडांवरच्या 
कोरलेल्या रेवा, कोपरे , बिन्या ,३० प्रत्येक, ३खांब 
इ० वर शोभेसाठी पाडलेल्या चिरा, ४ वाटोळी 
चीर ( खांब इ० वरील ), | 


कंगारी 

कंगोरी स्त्री १ एक प्रकारचे कुल्झाड; 
ृष्णकमळ, २त्याझाडाचे कूळ | 

कच स्त्री> २ माधार; पंचाइतीचा स्थरात; 
कचर क्रि० खाणें ). २ हतवीर्यता, हँब्त. ३ 
खांच ( तुळयांना वगैरे कडेला शेभिकरतां पाडतात 
तद्षी; क्रि पाडणे ). ४ भांडण ,तंटा , गोंगाट्या- 
चीं भ्तारामारा. [ ' च?! चा उच्चार दततालव्य ] 

कच [ सं? ] पु? 2 केश. २ के्यांचा 
झुवका: केशयकलाप ( विद्येपतः त्राथकांचा ) 
"कर्चपाद्रा घालणें केशान गळा कापण; वश्वास- 
घात करणें. [* च ? चा उच्चार तालव्य 

कचल लं०न०पोथीच्या पानांचा त्रेद;तवलक . 

कचक स्त्री 2 आवेद्याची झटापट, मारा- 
मारी, ( क्रि> झडणे, उडण ) ह. प शरीराच्या 
“एकाद्या भागांत एकदम उठलल चमक 
( क्रि> भरणे). ३ कडी ( तलवार वगैरे 
यट्टयांत  अडकाविण्याच्या उपयोगाची ) 
चाप, फासा; सर्रा, कंधरपट्टा इ० चों दोन तोंडें 


२७२ 


'य॒कमेकांत वलावेण्याकरतां केलेला असतो तसा ). | 


कचक स्ती ० प्रचंड, अवाढव्य,जगी ( इमारत; 
ओझें, जेवण, इ० इ० ). र 

कचकच स्त्राी> १ रेतीचे कण ( सावरत, 
दळलेल्या पिठांत ,वगेरेंत असतात, आणि जं चावले न 
जातां दांतावर घासतात ते ), २ पिंगळ्याचा शाब्द. 

कचकच, कचकचां, कचांकचां- क्रि वि० 
2 दांतांवर दांत घांसून ( खाणें, बोलणें, इ० ). 
२ मोठमोऱ्याने ओरडून किं० कलकलाट केस्ने 
भांडणे, वोलणें, रागें भणें, इ० ) . 

कचकचाट पु० झणडागाट, छगछणाट ( तर- 
चारींचा , कार्यांचा , भांडणाऱ्या लोकांच्या वोल- 
ण्याचा, वगरे ) 


कचकचीत वि० २ कच्चा; अधेपक्क ( भात 
वंगैरे ). २ वदवदीत आवाजाचे मडकें वगेरे, ३ 


घडवडीत , चकचकीत , प्रत्यपणें , रोखठोक; ३० 
उ० ही आंगठी माझी आहे असें म्हणावयाला तुला 
लाज वाटली पाहिजे. तिच्याव्रद्दल मी तुळा कच- 
कचीत दोनकषं रुपये मोजले आहेत 

कचकर स्त्री भिकार, टाकाऊ, माडका 
चाडका ,नादान(तरवार , लेखणी,तुळई ,संदक ३०) 


कचकाल 


कचकडा पु कासवाच्या पाठीचे हाट. 
कचकणें अ८ क्रे० 


2 कच खाणे; हतवाय 
हाण; माघार वेण, २ कडकिनी मोडणे. तिरपणे 
कचरणं, भिणे, ४ थरथरणे , कांपे वांकणें 


सरकणे, ( भाराने तुळई वगैरे ) 
सुरवात होणें. स० क्रि० 
आंढणें. 

कचकच, कचकर,कचदिश्षी क्रि वि व£- 
दिशा, ताडदिशी , एकदम: उ० कासार तिच्या 
हातात वांगडी चढवीत असतां ती कचदिद्या 
पिचली 

कचकरण अ० क्रि०१कचरणें; घाबरणे: माघार 
घण, २ वाकणे, ( भारानं तुळई वोर ) २ सर 
कण; [नसटण, ४ कांपणे, नीट न चालणे ( लिहि- 
तांना हात, लवणी, वगेरे ) 


& मोडण्यास 
एकदमे ॥हसका देऊन 


कचकल न०,पु०८फूटलेळ मडके इ०चा तळ 
२ काचचे भाड, तावदान, ३० चा चुरा. ३ अनेक 
पदाथाच्या तुकड्यांचा ढोंग 


कचका पु० ? काठी, तरवार, ३८ चा रट्टा 

वत्रडगा , ताण, प्षपाटा, रंगाडा, वोजा , धडाका 
( कामाचा, हाल्चालोंचा, इ० ). उ० आमच्या 
कचरातल्या कामाचा कचका तुला कसला झपतो? 
उ० गोंदीला हें रेशमी पातळ काय उपयोग ! तिच्या 
वगाण्याच्या कचकयाखाली तें कां रिकावयाचें 
आह? २ धक्का ( भीतीनें बसलेला 3) 

कचकावणं अ० [क्रि८ 2 ताणून वांबणें, २ 
सटका[वण, २ एकाद्याला रागें भरणे; त्याच्यावर 
ताशेरा झाडणे .४ तडाका मारणें (कामावर वगेरे) 
झपाट्याने ( कांहीं काम )करणें. ५ जोरानें आणि 
कदम खेचणे. ६ ठोकून ( खिळा लुटी, इ० ) 
वसावेणें 


कर्‍चकावून, कचकून क्रि८ वि० 2 खूप 
ताणून, आवळून, २ सणसणीतपणें ( मारणें 
बोलण ). २ चापून, पोटभर ( जेवणे इ० ).४ 
असखुमार; हावा तसा ( खर्च करणे इ० ) 
कचकाल [ हृ०] पु० फुटलेल्या मडक्‍याचे 
अधुक ( विशेषत: खाल ); ज्याचा गळा फुटला 


आह असा कुजा, गाडगे १) २०, २ फुटक काचपात्न, 


वांगड्या , वगैरंच्या तकड्यांचा ढीग, 


कचक्ष्या 


२७२ 


कचाटी 


ताबा 


कचक्य़ा वि० कोणतेही काम करण्यांत तलख 
आणि चलाख ( माणूस ); नेटानें आणे झपाट्याने 
काम करणारा ( माणूस ); धमकदार. 

कचडें न० ९ ज्याचा गळा फूटला आहे असें 
मडकें. २ फुटक्या पात्राचा तळ. 

कचणें,कचरणें अ० क्रि? घावरणें ) भार्तर्निं 
माधार घेणे. २ वाकणे. ३ कांपणें ( लिंहेतांना 
हात, वोलतांना जीभ, वगैरे ). 

कंचन [सं० कांचन ] 2 कांचनाचें झाड. २ 
कांचनाचें फूल, [ णारी मुलगी, 

कंचनी [ हिं० ] स्वी “नाचण्याचा धंदा कर- 

कचंबणे, कचमणें, कचमळणे स० क्रि० 
१ डिवचणें; ढवळणे. २ गहूळ करणें. अ० क्रि 
२ चिश्वजाचे पदार्थ करून खेळणे. २ ढाद्य पदार्थ 
चोखंदळेपगानें ताटांत इकडे तिकडे सारणें. 

कचंबरणें, कचमणें अ० क्रि०कोठ्याच्या विक्- 
तीने पीडित होणें. 

कचमा पु०१ गटूळपणा.२कामाचा किं०कार- 
भाराचा अव्यवास्थतपणा; पदार्थांचा अस्ताव्यस्त- 
पणा. ३ घोटाळा , घालमेल, ४ गदी, तोवा ( मंड- 
ळोंचा, युरांचा, वगेरे ). ५ अडगळ, सटरफटर 
सामान, केरकचरा . 


कचर स्त्री० तळ्यांत वगैरे उगवणारा एक कंद 


( हा उपासाला खातात ). , 

कचर स्त्री0 ? भीति; साशंकपणा; माघार 
घेणें; ( अन्वर्यक क्रिया० खाणें ); उ०; सैनिवहोी प 
कचर खाऊं नका, म्हणजे विजयश्री तुमर्चांच आहे! 

कचरट वि० १ नाजूक, ढिसूळ, ( लाकूड, 
भांडे, वगेरे ).२ ( लक्षणेनें ) अशक्त, अधू, कस- 
१ हीन, नेःसत्त्व, जीण ) निवीर्थ १ ( मनुष्य , प्राणी ) 
पदाथय, कपडा, इ० ). 

कचर्ट न० केरकचरा; तटरफरर; निरुपयोगी 
वस्तूंचा ससुदाय; अडगळ, 

कचरगें अ० क्रि० हातो घेतलेले काम आप- 
णाला रेटेल किंवा नाहीं, तें करणें योग्य आहे 
किंवा नाहो, अश्या विचारानें शकत क्रिं० कुंठित 
र्कि० स्तब्ध होणें. मागे कचणें पहा. सावकतृंक 
क्रि धशाशों येणें, ( खाछेलें अन्न तेथेंच अडकून 
बसणें, धड खालीं न उतरणें आणि धड वाहेर न 
पढणें ); उ० माझ्या घशाला कचरतें आहे. 

१८ 


कचरा पु० २ केर; केरकचरा; अडगळीच्या व 
निरुपयोगी वस्तु ( चिटोरे, चिंध्या, वगैरे ); कुच- 
कामाचे पदार्थ. 

कचरा पु०,कचरी स्री ०[ सं०कचेर] १कांचरी . 
२ आंत्रे हळद.२ एरंडाच्या वोंडासारखा दितणारा 
उपासाला खातात तो कंदविशेष . 

कचरा, खचरा यु० सुताराचे एक रंध्या- 
सारखें हत्यार, ( खांब, तुळया, वंगेरेंच्या कडांवर 
शोभेसाठों उठाव किंवा खोदोंव रेघा ,कंगोरे,पन्हळ , 
इ० पाडण्याच्या उपयोगाचे ). 

कचरा वि० एक प्रकारचा तांदूळ; तांदुळाची 
एक विशिष्ट जात. र 

कचरी, काचरी स्त्री १ फळे, पालेभाज्यांचे 
जाडी देठ, वंगेरेंचे काप काढून उन्हांत वाळवून 
सांडग्यातारखे तळून जें एक तोंडोलावणें करतात तें. 

कचळ्पट वि० कच खाणारा; माघार 
घेणारा; निधडा नव्हे असा; भितरा . 

कंचा सवंनाम “ कोणचा ? याचें हें अपभ्रष्ट 
रूप; हें कवितेत किं० संभाषणांतच वापरतात. 

कचाकच स्वी १ पिंगळ्याचा शब्द. २ 
दांतावर दांत घासल्याने होणारा आवाज. 

कचाकच, कचांकचां क्रि वि० १ सपासप, 
खपाखप , तडातड; उ० तानार्जांची तलवार कचा- 
कच उद्यभानूचे सैनिक कापू लागली. २ दांत।वर 
दांत घासून कर्कश आवाज होईल अशा रोतीनें 
( बोलणें, भांडणे, इ० ). 

कचाकची स्त्री तरवारी, काट्या, इ०ना 
केलेडी मारामारी , लढाई [कें० भांडण, 

कचाचणें अ० क्रि० किंचाळणें ( बोलतांना , 
भांडतांना,वगैरे ). हा शब्द पशुपक्ष्यांच्याही किंचा- 
ळण्याला लावतातं; उ० या झाडावर्रील माकडे 
काय कचाचताहेत हो ! 

कचाट न० २ वित्तार्जनार्थ केलेल्या कांहीं तरी 
लटपटी, खटपटी, धाडसी कें, उद्योग, भानगडी, 
इ०;उ० हजार कचाटें करावों तेव्हां पोट भरते. २ 
घोटाळा; धोका; पेंच; अडचर्णाची स्थाते; उ० 
त्या कामांत तूं पडूं नको,मागून नसतीं कचाटें उप- 
स्थित व्हावयाचीं. २ दुसस्वाला बुडविण्यासाठी 
केलेली युप्त खटपट. 

कचाटी स्थी० १ पंचाइतीची किं० अडचणीची 


कंचार 


२७०८ 


कच्चा 


स्थिति. २ घोटाळा. &पखाद्याच्या कचाटींत 
सांपडणें त्याच्या तावडोंत सापडणे किं० ताब्यांत 
जाणें;त्याच्या तडाख्यांत येणें;त्याच्या हातीं लागणें. 

कंचार, कंचारी,कांचार पु०कारचेच्या बांगड्या 
जो तयार करतो तो. 

कचावर्णे अ० क्रि० १ पिचणें, फूटणें, तुटणे. 
२ कच खार्णे; माघार धेणें; दवकणें. ३ वांकणें, 
सरकणे ( भारानें तुळई वगैरे ) 

कची वि० वद्ट आवाज देणारा, चीर पडलेला 
वदवदीत आवाजाचा ( खोटा रुपया वगैरे ) 

कचीढेली , कचाढेलाचा वि० झिजलेला,तर- 
लला ,वद वाजणारा ,फार वापरामुळें ज्याच्या वरची 
अक्षरे, रेषा, आक्वति, इ० पुसल्या आहेत असा 
( रुपाया वगैरे नाणें ). 

कची (-च्ची ) वहिवाट स्थी० जमा आणि 


खर्चे यांच्या ज्या पक्कया पावत्या त्यांच्या कचचथा । 


नोंदां'चा कागद; हा कुळकणी लिहितो व त्यावर 
पाटलाची सही धेतो. 

कंचक [ सं० ] पु० १ चोळी, अंगरखा. २ 
वंडी. ३ वस्र; पांघरूण, ४ कवच . ५ सपांची कात. 
६ फळाची साल; फळाचे टरफल; धान्याच्या 
दाण्यांचा वरचा पापुद्रा. ७ किड्याचें घर. ८ 
चिलखत . ६ कोणतेंही वेष्टन, जसें नभाचा कंचुक 

कंचकी [सं०] स्त्री २ कांचोळी, २ फुलाच्या 
पाकळ्यांचे आवरण किं० वेष्टण ,-जें बहुवा हिरव्या 
पानांचे असतें. पु० २ सपं. २ अंतःपुराचा द्वार- 
पाळ. ३ पहारेकरी. ४ बदफैली; विट. “५ अगरु 
चंदन . 

कचेरी[हिं०] स्त्री ०१ कामकाजाची वेठक जेथें 
असते तें ठिकाण. २ चावडी. ३ सरकारी कामें 
करावयाची जागा. ४ कचेरींत काम करणारी 
मंडळी किं० त्यांनीं केलेलें काम. 

कचोरा पु०, कचोरी स्त्री०, कचोला पु० 
[ सं० कपरक ] १ कचरकंद. २ हळद 

कचोरी स्त्री ०ण्क प्रकारचें घाय ,-हें गव्हाच्या 
व उडदाच्या पिठांचें असून तें तळून तयार करतात. 

कचोळे, कचोळ न० १ एक प्रकारचें तीन 
चार, पुडांचें पाल (पूजासाहित्य ,तांदूळ , गंथ , वगेरे 
ठेवण्याकरतां केलेलें ). २ मंडळी चक्राकार 
. वैली असतां होणारें वर्तुल; उ० कचोळें करा रे, 


! आहे अला ( हिदोबाचा कागद, 


मुलाना, आपण तोबरा, तोबा खेळू. ३ 
फुलांच्या पाकळ्यांचे किं० धान्याच्या दाण्यांचे 
वगेरे वेधन. 


कच्या [ हिं ] वि० 2 अपक्ष; अर्धवट 
उकडलेले, भाजल्लं किं० शिजलेले, हिरवें राहि- 


लेले पक्के न झालेलें, ४०.२ टांचणवजा केलेला ॥० 
ज्यांत खोडाखोडी , दुरुस्या वंगेरे करण्यास सवड 
लेख, ४० ). 
३ कायमचा किं०पक्का नव्दे असा .४पुरा न मुरलेला . 
५ अनभिज्ञ, नवखा. ६ अधवट झालेला; पूर्णपणें 
तयार नसडेला. ७ जो नीट समजला नाही किंवा 
समजत नाहीं असा ( विषय ). ८ जगाचा ज्याला. 
अनुभव नाहीं असा ( मनुष्य ). ९ कढवून फार 
घट्ट न केलेला ( साखरेचा पाक,). &-अम्मल 
पु० पगारी नेमणूक ( मामलेदारसारख्या आधि- 
काऱ्याची वगेरे ); यालाच कच्ची मामलत, 
कच्चा मामला हे प्रतिशब्द आहेत. याच्या उलट 
मक्तयाचा अंमल. -आकार॒पु० साधारण 
आढावा किं० अंदाज, -कागद्‌ पु०. खळ लावून 
पक्का तयार न केलेला कागद. -डांक पु० कथ- 
लानें वंगेरे केलेली सांधेजोड. सोनें, रूपें, तांबे, 
पितळ, वगैरेंचा डांक पक्का असतो. -ताप), 
-ज्वर पु० वारीक ताप; फारसें अंग तापलं नाही 
अद्या स्थितीर्ताल ताप. -पक्का वि० ठांकळ 
मानाचे आंकडे आणि तंतोतंत खरे आंकडे 
असे दोन्ही प्रकारचे आंकडे ज्यांत नमूद 
केळे आहेत असा ( हिशेब , जमाखर्च ,वद्दी, खता” 
वणी , इ८ ). -पाडा (- ढा) पु० ण्खाद्या 
गोष्टींची त्लोट्क हकोकत: ठोकळ वर्तमान 
( ज्यांत तपशील नसतो ); उ० गणेशपंतानें त्या 
षुनाचा कच्चा पाढा या गुप्त पोलीसाजवळ वाचला. 
-बटवडा पु० सरकारी कामदारांना एकैकरा: 
पगार वाटणें. -भरणा पु० रयतेने रोख वैसे 
कवा धान्य ह्या रूपानें दिलेला तारा. -मामला 
पु० वर -अम्मल पहा. - मोकद्दमा पु० ठरा” 
विक वेतन घेऊन केलेळें काम ( जें करणाराचा 
त्या कामाच्या नफ्यातोट्याशीं कांहीं संबंध 
नसतो ). -रंग पु० धुतल्यानें किं० उन्हांत अत- 
ल्याने जाणारा ह्० फिक्का पडणारा रंग. -वसूल 
पु० रयतेकडून आलेला वसूल,-ज्याची वगंवारी 


कच्ची 


२७५ 


कजूदा 


व्हावयाची आहे. कच्ची स्थी० विवर कच्चा पहा. 
€8-असामी स्त्री० दिवाळे काढल्यामुळें [के० 
पैसा नसल्याकारणाने नालायक झालेला शेतकरी, 
मक्तेदार, कूळ, इ०; उ० रामभाऊचें कूळ म्हणजे 
कच्ची असामी , त्यांच्याशीं कसलाच व्यवहार करू 
नका. -कमाविश्ी, - कमावीस स्प्री० ठराविक 
वेतन घेऊन केलेली सारावसुली; ह्या वसूलांत 
नफातोटा माल्काकडे असतो .याच्या उलट मक्तया- 
ची कमाविश्ीं.-कुंदी स््री० भट्टोंत कपडे उक- 
दन न काढतां नुसत्या थंड पाण्यांत धुणें; कपडे 
नुसते धुणे, त्यांस मागाहून इस्त्री वगैरे न करणें. 
"जल्ली स्त्री निकाल किं० न्यायनिवाडा होण्या- 
पूर्वीची जप्ती.-बुट्टी स्त्री ० सोनें किं० रुपें ह्यांच्या 
पाण्यानें किं शाईनें लगड्यांवर वगेरे काढतात 
जी बुट्टी किं० नक्षी ती.-मामलत मागें -अमल 
पहा. -सुद्त स्त्री० हुंडी हातांत पडल्यापासून 
असुक अमुक दिवक्षांत ती वटावेली पाहिजे अक्ल 
प्रकारची चाळू जी सुदत ती. हुंडीची मुदत पूण 
होण्याच्या अगोदरची मुदत. याच्या उलट बंदी 
मुदत. यांत हुंडी कांहों एका विशिष्ट तारखेनंतर 
असुक असुक दिवसांत वटावावयाची असते. 
- लढाई स्त्री ज्या लढाईचा निकाल धड या 
बाजूलाही अनुकूल नसतो व धड त्याही बाजूला 
अन्‌कुल नसतो अशी; जी लढाई आनिश्चित स्वरू- 
पाची असते ती .-शाई खी०लाख न घालतां तगार 
केलेली शाई. -सुपारी स्त्री5 न शिजविलेली 


सुपारी; रोठा.-हुंडी स््री० अद्याप न वटाक्लेली । 


किं०न स्वीकारलेली हुंडी,कः्चें न० वि०्वर'कच्चा? 
पहा .-अक्षर ने घटलेले [कि वळण नसलेले अक्षर. 
-इरसाल न० शेतकऱ्यांकडून जसा सारा 
वसूल झाला असेल तसा सरकारी तिजोररांत भरणें 
( मामलेदारांनी वगेरे ).-गिरी स्त्री० कच्चेपणा; न्न 
निर्ढावलेपणाची स्थित; अपक्तता.-चीट न० 
छापांतळें पातळ, तद्ऱ्याचें कापड, वगेरे, धुतल्या- 
नंतर यांचा रंग जातो.-दध न० १ निरसे द्ध; 
कोरे दूध. २ गाय किं० हौस वगैरे व्याल्यानंतर 
पहिल्या दहा बारा दिवसांतील दूध, याला कोवळे 
दूध म्हणतात व याचा खरवत करतात. 

कच्ची स्त्री? २ सोंगर्यांतील एक पारिभाषिक 
शब्द, जिवन्त झालेली सोंगर्टी. २ ( लक्षणेने ) 


फजिती; मानखंडनेची स्थाते; उ० मोरू व 
चिन्तू यांची कुस्ती झाली त्यांत मोरूची कच्ची 
झाली व तो चिडला. 

कश्वीं बश्ची न० अ० 4० ल्हान मुलेंबाळें; 
चिलांपिली; उ० आप्पासाहेबांस चार क्चांबज्चीं 
आहेत. यासच कच्चे बक्चे पु अ० व० असाही 
प्रतिशब्द आहे. 

कच्चे पु० अ० व० ( गाणितांत ) ज्यांच्या- 
मध्यें भारी परिमाणाच्या किंमती वरून हल- 
क्‍या परिमाणाची किंमत काढावयाची आहे ,असल्या 
हिशेवांतील दरांतले रुपये व त्यांतील हलक्या पारि- 
माणांची संख्या ह्यांच्या गुणाकारास'कच्चे'म्हणतात . 
जलें दर खंडीस वावीस रुपये तर आडीच मणांची 
किंमत काढावयाची असतां वावीस आणि आर्डाच 
ह्यांचा गुणाकार पंचावन होतो, त्याला 'कच्चे! असे 
म्हणतात, 

कच्छ [ स० ] पु० १ कासोटा;काचा; थोत- 
राच्या किं० लगड्याच्या निर्‍्यांचीं खालचा टोके 
मागें खोवणें; ( क्रिया० घालणें ). २ कांठ; उ० 
यसुनाकच्छ. ३ कासवाची पाठ. ४ दलदल. ५ 
नावेची नाळ. ७ पर्वताभोंग्तालची सपाट जमीन. 
८ कांसव; उ० भगवंताचा दुसरा अवतार कच्छ- 
रूपानें झाला होता. ९ एक देश;उ० कच्छचें रण. 

कच्छप [ स० ] पु० कांसव. पुढें दिलेल्या 
वाक्‍प्रचारांत याचा .- कच्छ ? या शब्दाप्रमाणे अर्थ 
आहे. & एकाद्याच्या कच्छपी लागणें त्याचा 
काचा(निऱ्यांचे सोगे जे मागें खोवलेले असतात ते) 
धरून असणें,म्ह्त्याच्या पाठीस लागणें;आपले कार्य 
साधण्याताठों त्याच्या कासोट्याप्रमाणें त्याच्या 
मागोमाग जाणें किं० असणें; त्याच्या नादीं लागणें. 

कच्छी वि० कच्छदेशचा; कच्छ्देशांतील. 

कजाख(-ग ) [ तुकी ० कजाक | वि०भांड- 
खोर, भांडकुदळ, ब्रात्य, हट्टी. 

कंजारी पु० १ एक हल्की जात. २ त्या 
नातीचा इसम. ( याचे स्वी० रूप कंजारीण ) 

कंजारीण स्त्री० ९ कंजारी जातीची स्री, २ 
जिचे केश न विंचरल्यासुळें पिंजारल्यासारघे झाले 
आहेत अशी स्त्री ( लक्षणेने ). 

कंजूश (-५_) [ हिं० कन्‌ ज्यूस ऱकानांतील 
मळ खाणारा ] वि० निक्कू, कृपण, कवडीचुबक 


9 
कजल 


२७९६ 


कटकट 


कज़ेल न०,कजेली स्त्री० पुढें कदली स्त्री? 
याचा पहिला अर्थ पहा. _ 

कजेलणे [ म० कजेल ] अ० क्रि० पुढें कद- 
लणें अ० ० पहा. 

कज्जल [ सं० ] न०८ काजळ. २ दिव्याचा 
वगेरे काजळी. ( काजळ तेल वंगेरंत खलून ओऔपव 
म्हणून कि० शोभेसाठी डोळ्यांत घालतात ). 

कज्जली [ सं० ] स्त्री पारा व गवक एकत्र 
खलन रसायनायर्थ जें द्रव्य करतात तें. 

कज्जा [ अ० कजूयह_ ] पु० ९ भांडण, तंटा . 
२ खटला .&कज्जा खांदून काढणें भांडण उकरून 
काढणें. कज्जेखोर पु० तंटे करणारा; भांडणे कर- 
ण्याचा ज्याचा स्वभाव आहे असा इसम. कज्जे- 
दलाल पु० भांडणे उकरून काढणारा; तंटेबोर; 
कलागती लावणारा; वकील वगांस हा शाब्द 
तुच्छतेनें लावतात . कज्जा खोकला पु०, कज्जा 
भांडण न०, कज्जा कफावत स्त्री”, कज्जे 
कफावती स्त्री अ० व० हरफ्क प्रकारचा 
भांडणे, तंटे, वाद, मतभेद, इ० ( क्रि० करणें, 
काढणे, आणणें, इ०) . 

कटर[सं०] पु० 2 व्यूह; कारस्थान. २ एखाद्या 
कार्याविषयी जी मसलत ती;एणकादें काम करण्या 
घयी अनेकांनी केलेलें ज॑ ऐकमत्य ते;उ० रामाला आज 
नाटकाला न्यावयाचे नाहीं असा त्याच्या धरांतल्या 
मंडळीनी कट केला आहे. ३ ०अमुक अमुक घरांतली 
सोंगटी मारतां येत नाहीं असा निवेध कांहा घरां- 
संवंधीं सोंगट्यांच्या डावांत केलेला असतो; अशी 
जीं घरें त्यांपैकीं प्रत्येक. अद्या घरांत जी सोंगटी 
जाते ती “ कटावर वसली ? अले म्हणतात. हीं सर्व 
घरें एकमेकांस कापून जाणाऱ्या दोन तिरप्या 
रेघांनी 'विन्हिते असतात. ४ बंदुकीचा दस्ता व 
नळी यांना संलम़ करणारी कडी किंवा शिंवी 
किंवा बंद. '५ वस्नांदेकावर नें मळाचें पूट चढतें 
तें किं० मळाचा थर बसतो तो. ६ पदार्थांची कड 
शाबूत राहावी म्हणून कडेला शिवलेला कात - 
ड्याचा संजाप. ७ तैन्याची कांडी विशेष प्रकारचा 
रचना. ८ कातड्याची टोपी ( दोऱ्यांचीं, तंवूच्या 
कार्यांची, वगेरे टोके श्ावूत राखण्यासाठी लाव- 
तात ती ). ९ पुरण शिजवून सार, आमटी, 
चँगेरे करण्याकरतां त्याचें जें पाणी काढतात तें. 


१० एका वितशेष्ट लांबीच्या दोरीने जितका कडबा 
वांधला जाईल तितके परिमाण, &कटास हात 
लावणें एखाद्या कायात अंतर पडूं देणार नाहीं 
म्हणून देवाच्या पायरीस वगेरे हात लावून दापथ घेणें. 

कट [ सं० कष्टन्श्रम ] पु० ए्कार्दे कार्य 
करतांना सोसळेळा त्रास, केलेले श्रम, भोगिलेली 
संकटे; वहुवा अ० व० प्रयोग होतो; उ० ह्या 
कामीं मी अनेक कट खाले, भोंगिले, इ०. 

कट [सं०] पु ०हरत्तार्चे गंडस्थळ.२ कंबर .३प्रेत . 
४ प्रेताची तिरडी .५गवत ६ बांबूचा पदार्थ(तट्ट्या, 
चटई ,ड०) .९७कटोदक न० 2 ग्रृतास देण्याचें उदक. 
२हरत्तीचा मद. कटास्षि [सं० कट (गवत) --आमे] 
पु० अपराध्याच्या अगाभोंवतीं गवत किं कडबा 
बांधून तें पेटावेणे, ही शिक्षा. 

कटकोल पु० १ पिकदाणी. २ खुझामत्या 
( लाक्षणिक अर्थ ). 

कटड पु० एक चांभारांची जाति ( पडद्याच्या 
किनारी वंगेरंस चामड्याचे पट्टे लावुन उपजीविका 
करणारी ). वर्‌ कट दशाब्दाचा ८ वा अर्थ पहा. 

कटक [ सं० ] न० 2 सैन्य. २ मनगट ४० 
चें भूपण असें कें. ३ पर्वताचा मध्यभाग किं० 
वाजू. ४ डोंगराची संपाटी. ५ सैन्याची छावणी. 
छैकटकास गुळवणी पुष्कळ .जेवणारे आ” 
त्यांना वाढावयाला नुसतें युळाचें पाणी; पुष्कळ 
पाहिज तेथें अत्यल्प देणें. ह 

कंटक [सं०] पु० ९कांटा. २ माशाचे 
हाड. ३ (लक्षणेने) त्रासदायक, उपद्रवी , किं० क्रूर 
इसम.४ शत्रु. ५ सुद ,इ० चे सूक्ष्म अग्न. ६ उपद्रव-& 
कंटकेनव कंटकप्‌ [ सं० ] एका दुटटा का 
दुसऱ्या दुष्टास शासन होईल्पें करणें, कंटकाश्रान 
पु० उंट. कंटकफल न० फणस. 

. कटकट स्त्री० १ गोंगाट,गडवड, गलबला; 2 
कटकट करूं नका, श्ांतपणें अभ्यास करीत बर्ता, 
२ त्रास, पांडा; उ० आमच्या घरासमोरच्या 
गिरणीची आम्हांस फार कटकट होते; उ० त्या 
मोऱ्याला नोकरी मिळून तो जेव्हां. परगांवी गेढा 
तेव्हां त्याच्या आईब्रापांच्या मागची त्याची कटकट 
गेली, ३ किरकीर, चिरचौर; उ० त्या पोराला 
दूध पाजानां लवकर ! केव्हांचा तो कटकट क 
आहे. ५ ६. प्रारब्ध, | &कटकटया वि? ग्व्यर्थ 


> 


कटकटणे 


०२७७ 


कटाव 


कटकट करण्याचा [कं० चरफढण्याचा ज्याचा 
स्वभाव असा ( इसम ). 

कटकटणें अ० क्रि० हळहळणें; चरफडणें. 

कटकटा अ० ( कवितेत ) दुःखाचा सूचक 
उद्गार; हाय हाय ! 

करकन्‌, कटदिशी क्रि वि० ९ कट्‌ असा 
आवाज करून. २ ताडादिशीं, एकदम. 

कंटकारी स्त्री ०१ सावरी. २ रिंगणी २ वेहेकरी . 

कटंजन न० १ कठडा ( जिन्याचा, पलंगाचा, 
छकड्याच्या, इ० ). २ वसावयासाठीं केलेला 
ओटा ( टेकावयासाठीं पाठ असलेला ). ३ वेली- 
साठीं कामट्यांची जाळी. ४ क्रमानें गञजञ किं० 
काठ्या उभारून केलेली रांग ( मर्यादेसाठी ). 

कटणें भ० क्रि १ शरीर, वस्त, इ० मळानें- 
आच्छादित हाणें, मळा'चीं पुटे बसन वस्त्रादि पदार्थ 
खराब होणें.२ एखाद्या कार्यांत निष्णांत असणें किं० 
निढांवलेलें असणें. ३ एखाधा कार्यांत जिवापाड 
मेहनत करणें; अटोकाट झटणें. ४ लढाईत पतन 
पावणें किं० मारला जाणें. ५ शरीराचा अवयव 
लढाईत तल्वारीनें वगेरे तुटणे. ६ कमी करण्यांत 
येणें ( पगार, खर्च, शेत, इ० ). &कटून करणें 
एकादे काम झट्टून किं० कसून करणें. कटून 
मरणे लढाईंत कापले जाणें; लढाईंत शत्रूच्या 
हत्यारांनी तुकडे तुव.डे होऊन मरण पावणें. 
कटून लढणें हतारो लोकांचा फडशा पार्डीत लढणे. 

कटतर न० कोष्ठयाच्या धंद्यांतील एक पारि- 
भाषिक शाब्द पुढें खाटसरी पहा. 

कटता [ म० करणें ] वि० कापलेले; तुटका; 
अर्धवट. &कटतें व्याज न० तुटक मुदतीचे व्याज. 

कटदोरा [ सं० कटिन््कॅवर--म० दोरा ] 
पु० १ करगोटा; कमरेस बांधतात तो रेशमाचा 
वंगेरे गोफ, किंवा चांदीची वगेरे सांखळी. २ 
पर्वतादिकांना सभोवार वेढणारा जमीनीचा [कें० 
जंगलाचा पट्टा. 

कटबंद पु० गाडीच्या चाकाच्या तुंब्याच्या 
वाटोळ्या भोकांत वसाविलेली विडी ( तो तुंबा 
झिजू नये म्हणून; तुंन्याच्या दोन्ही टोकांस 
बसविलेल्या विड्यांना * तोंडबंद म्हणतात ). 

कटमस्त (-स्ता) [ हिं ] चि० बळकट व 


पुष्ट; आढदांड व धष्टपुष्ट; चढेल आणि मस्त; 
दांडगेश्वर . 

कटसितो स्थ्ी०, कटसुदत स्त्री० उसनवार 
रकभेंवरील व्याज मोजण्याची रीति. व्याजाच्या 
हिदेवाचा एक प्रकार ( यांत कर्जाची रकम 
व्याजासह जसजशी फेडली जाते तसतसे मुद्दल 
कमी कमी होत जातें ). 

कटला पु०कांहा पदार्थ वजनी पछ्याच्या परि- 
माणाचा तोलून धेऊन आणखी ज्यादा जें परिमाण 
दिलें जातें तें. 

कटवणी स्त्री ० दगडफोल्याची पहार किं० कांब . 

कटवणी न० १ पुरण शिजवून आमटी वगेरे 
करितां त्यांतील जें पाणी काढतात तें. २ मळकट 
कपडे धुतलेले पाणी. [ न्हणणें ). 

कटा उद्गार वा? अ० हाय हाय ! ( क्रि 

कटाकटा उ० वा० अ० हाय हाय ! 

कटाकटी स्त्री काटाकाट; छाटाछाट.& कटा- 
कटीर्ने क्रि वि०भारी ओढाताण करून; जेमतेम . 

कटार, कटःयार [ हिं० कठार ] स्थी० एक 
प्रकारचें छोट्या तरवाररासारखें शास्त्र.जंबिया किंवा 
खंजीर याप्रमाणेच ही कमरपट्यांत खोवावयाची 
असते. २ कोणतेंही मोठें संकट [किंवा आपत्ति. & 
जिवावर कटयार लागणें मनाला कोणत्या तरा 
घोर चिंतेने पीडणें. एकाद्यालळा कट-यार लावणें 
त्याला झोंबेल [किं० लागेल,असें बोलणें; त्याला दोष 
देणें किं० टोमणें मारगें; उ० तुझा नवरा जुगार 
खेळतो असें सांगून तू मालिनीच्या हृदयास कट्यार 
लावलीस. एकाद्याच्या जिवावर कट्यार टांग- 
लेला असणें त्याच्या मनाला कसल्या तरी घोराची 
टोंचणी असणें ( कजाची , मुलींच्या लम्नाची, इ०) 

कटारी, कटारीदार वि० १ कट्यार्रांच्या 
आकाराचे छाप, वेल्बुट्टी, शिवण, वगैरे असलेलें 
( कापड इ० ). २ ज्याची वाण कट्यारीसारखी 
आहे असा गोफ वगेरे. 

कटारा पु० कठढा ( टेकून बसण्याकरतां 
किंवा स्थलमर्यादा दाखविण्याकरतां रचलेला ), 

कटाव [ हिं० ] पु० १ आंत एकाएको इत- 
राचा प्रवेश न व्हावा व तो सुशोभित दिसावा 
अस्ता जो सैन्य, लवाजमा, इ०चा रचनाप्रकार तो. 
२ यमकें, प्रौढ पदें,इ्त्यादानी सुशोभित करण्याचा , 


कटावणी 


तर्सेच दोष देण्याविषयां एकाएकी दुसऱ्याची वाद 
चालूं नये, असा जो भाषण, काव्य इ० रचनेचा 
प्रकार तो. ३ भपका; भपकेदार किं० उठावदार 
देखावा; चटकदारपणा; माहकपणा ( कपड्यांचा , 
चालण्यावोलण्याचा ,इ०) ,४ कर,कारस्थान, व्यूह, 
&कटावाची कविता स्त्री? कटिंधाची कविता. 
पुढें कटिबंध पहा. 
कटावणी स्त्री ० २ व्याजकटावणी; तुटक मुद- 
तीच्या व्याजाची आकारणी.२कखिंधाची काविता; 
कटाव. 
कटास उु० कष्ट, दगदग, हाल, ( अन्नवस्त्रां- 
दिकांच्या अभावीं, किंवा आजार्‍्याच्या शुश्रपोने- 
सवत, ३०) क्रि० काढणें. सोसणें. & एकाद्याचा 
कटास काढणें त्याच्यासाठो कष्ट करावे किं० 
सोसावे लागणें. 
, केटावणी (नी ) स््री० 2 रट्टे ३० आवळून 
वावावयाची दोरी. २ हुव्री किं० चातुर्य 
( भाषणादिकांचें ), 
कटासणें स० क्रि० घट्ट आणि आवळून वांधणें; 
जललडर्णे, &कदासून बांधणें ॥कॅ० आवळणें 
वट्ट आवडून वांवणें ( गठ्ठा, बोजा , इ०), 
कटाखन ( सं०कटनस्गवत; आसनवेठक ] 
न० दभाच, मोळाचें, किंवा अन्य गवताचें केलेले 
आसन, &कटासन घालून बसणें शचिर्भततेचा 
आव आणणें; दंभ माजावेणें. 
कटाह' [ ख० ] पु १2 कढई. ( उलट्या 
रच कल्पना करून हा शब्द आकाशासही 
ह्यावंतात, जते आकाशकटाह).२ कातवाची पाठ. 

कॅटाळखोर [ म० कंटाळा --फा० प्रत्यय 
“ खोर २ ] १ आळशी;टंगळमंगळ करणारा; सुस्त. 
२ चाखदळा. 

कंटाळणें अ० क्रि? १ ०चा कंटाळा येणें; मन 
किंवा शरीर निरुत्साह असल्यामुळें कांही काम 
करूं नयेसं वाटणें;उ० आज शाळेंत जावयाचा मला 
कंटाळा आला आहे. २ त्रासणें, विटणें, ०ची खंत 
वारणें, ०च्या बद्दल अराचे उत्पन्न होणे; उ० खाष्ट 
बायकोच्या सहवासास कंटाळून त्यानें जीव दिला.२ 

ग, शिणणे; उ०.त्याला उपदेश करून मी कंटा- 
कळला ! तो कसचा ताळ्यावर येतो ! 


२७८ 


कडु 


कंटाळवाणा पु० वि०, कंटाळवाणी स्त्री? 
वि? त्रास आणणारे; अराचि उत्पन्न करणारे; 
विटावेणारें. 

कंटाळा पु० ८ त्रास. २ शाण.२ निरुत्साहता. 
४ वाट; अराचे ( क्रिया ० येणे). 

कटाक्ष [ सं८ ] पु० १ तियंगवलोकन, 
डोळ्याच्या कोपऱ्यांतून पहाणे,विलोकिणें. २ दृष्टि, 
नजर. ३ साभिप्राय बघणे. ४ सरळ वाच्यार्था- 
वांचून इतर जो व्यंग्यादिरूप अर्थ तिकडे, जो भाप- 
णाचा रोख तो. ४ कोणेकाची कोणकावर जी 
क्रोधद्रृष्टि असते ती .६विशेष भर ,जोर , रॉख(आस्त- 
पक्षा वा नास्तिपक्षा ); उ० राष्ट्रास पोषक अशा 
सवं वार्वांत खार्दीप्रसाराच्या बाबीवर गांधोंचा 
विद्रोष कटाक्ष; उ० तावृतांत हिंदूंना भाग धेऊं नये 
यावर टिळकांचा कटाक्ष होता म्हणून त्यांनीं 
सार्वजानिक गणपतांची चळवळ सुरू केली. ७ 
निरंतर कांहों शारीर श्रम कर्रीत असतां दमूं नये 
असा जो कोणेकाचे शार्रारा पराक्रम असतो तो;३० 
उपोपण करावयास शारीरास कटाक्ष पाहिजे. कि 
कटाक्षावेक्षण न० १ सार्भप्राय किं८ ससंकत 
अवलोकन. २ विलासपूर्ण दृष्टीनें निरीक्षण, __ 

करटि,कटी [सं०] स्त्री०१ कंवर .२ कड (जेथ 
मुलाला कडेवर घेतात),३6 कट ? चा यर्थ ३ हा 
&कटितट न०१कमेरेचा प्रदेश .२ ढुंगण. करिबंद 
वि०कामविकार ज्याणें किं८जिणें नियणेंन ठेविला 
आहे असा ( पुरुष ) किं० अशी ( स्त्र ). काटित्र 
न० करगोटा. २ कंबरपट्टा, २ कंबरेचे वस्त कि? 
चिलखत. करिबंध पु० १ कमरवंद; कंबरपट्टा. २ 
पृथ्वीवरील हवेसंबंधानें काल्पिलेले पट्टे किं० प्रदेश; उ? 
उष्णकटिध , समशीतोष्ण करिबंध, आणि शीतक 
टिबंध, कारेबंघन न० १६ करगोटा. २ 
कंबरपट्टा. कटिसूत्र न० १ करगोटा. २ कंबर 
पट्टा. करिस्नान न० कंबरेपासून खालच्या 
शरीराचें स्नान. करिश्यूल पु० आनेवार मैथु- 
नेच्छा. कटिझूळाची व्यथा स्थी० र!हेर” 
ख्यालीपणाची आवड, प्रद्नात्ति, किंवा आनिश्नार 
इच्छा, 

कटु [ सं० ] वि 2 कडू. २ उग्र, दारुण. 
२ दुःखद. ४ तिखट. ५ झोंबणारें, आप्रिय 
( भाषण, इ० ). ६ तलछख, तापट, ( मनुष्य 


कट्को 


इ० ).&-क्रीट पु० चिल; डांस..-त्रय ,-त्रिक 
न० सुंठ, मिरी, आणि पिंपळी यांचा समुचेव . 
-रव पु० बेडूक. 

कटुकी स्त्री एक औषधी. 

कडुबाण न? पडित आणि नापाक जमौर्नार्ची 
देणगी . [ रेंचा बटवा. 

कडुळते, कटोळत न० सराफ, सोनार, वगे- 

कटोरा पु०, कटोरी स्थ्री० १ वाडगा, द्रोण, 
किं० वाटोळे आणि खोलगट पात्र. २ लहान सुंदर 
( स्त्री, मुलगी, मूल, गाय, इ० ). 

कट्टा पु० १ वसावयासारठा दगड, विटा, ३० 
चा रचलेला ओटा. २ व्यापारी, अडे, दलाल, 
इ०ची जमावयाची जागा; उ० तराफकट्टा. २ 
रस्याच्या बाजूळा ओझों उतरण्यासाठो किं० 
विश्रांति धेण्याताठी केलेला ओटा . 

कट्टा वि० १ मजबूत , भकम. २ शक्तिमान , 
बळकट. २ तछष्व; हुशार. ४ जोरदार; आवे- 
शाचा. ५ धाडसो; धीट; माघार न खाणारा. ६ 
अंतःकरणापासूनचा; पक्का. ७ पूर्णपणें; सर्वथेव . 
“कट्टा ? हा शब्द क्रि? वि० च्या अथानें 
योजला जातो; उ० कट्टा गांधीभक्त, कट्टा ब्रह्द्वेष्टा , 
कट्टा सुधारक , कट्टा पुनविवाहाच्या पक्षाचा, इ०.. 

कट्टा पु० १ कापाकापी; छाटाछाट; कत्तल. 
२ कट, खल्बजत. टे जूट. 

कट्यार स्त्री० खंजीर, बिचवा, इठ्च्या 
जातीचे एक हत्यार. 

कंठ [ सं० ] पु० १ वता. २ मान. ३ 
आवाज. ४ भांड्याचा कांठ. ५: सांनिध्य. ६ 
पोपट, खबूतर इ०तील नरांस तारुण्यावस्था आली 
असतां कंठस्थानाच्या केशांना जो काळा [कं० 
दुत्तरा एकादा रंग येतो, त्या केशांचें वल्य क्रं० 
कडे किं० पट्टा. &8कंठाभरण ब० कंठी. -गत 
वि० अगदों कंठापर्यंत आलेले ( प्राण ); मरणो 
न्मुख. -माणे पु० १९ भानेचा मणका, २ प्रिय 
वस्तु. कंठकाकळा स््रा० मधुर आवाजाची 

-वर्ती वि० गमनोन्सुख ( प्राण ). _शोष 
पु० धता कोरडा होईपर्यंत बोलणें; व्यर्थ बडवड 
-स्थ वि० १ घोकून पाठ केलेले, २ कंठांतून 
ज्यांचा उच्चार होतो असे ( वण ); उ० अ, आ 
क, ख, ग, घ, उ, ह, हे कंठस्थवणं होत: ओ 


२७९ 


कंठा 


औ, हे कंठगत असून ओफए्ठय आहेत. कंठ 
दाटण रकि> सद्रादेत होणे प्रेमातिशयामुळें 
धसा भरून येणें. कंठ फुटणें १ पिचका आवाज 
होणें. २ मुलगा वयांत आला असतां त्याचा 
आवाज प्रौढ आणि खणखणीत होणें. कठी प्राण 
येणें, कंठों प्राण उरणें आसन्नमरणाच्या अव- 
स्थेत असणें. कंठीं प्राण धरणें विशेष्ट आज्ञा 
सफळ होईपर्यंत प्राण जाऊं न देणें; प्राण देहांत 
अडकावून ठेवणें; उ० वाळा, मरणाच्या आधा 
तुझी भेट व्हावी आणि तुझ्य़ा अनाथ बहिणीला 
अंतर देऊं नको इतकें तुला सांगावयासाठी. मों 
कंठों प्राण धरून ठेविळे होते; तें तुला मी सांगे- 
तल; आतां मी प्राण सोडतों. कंठीं! प्राण येणे १ 
भयाने धावरणें. २ तांत्र दुःखाने ग्रस्त होणे. 
कंठ मोकळा करून रडणें मोठमोठ्याने किं ० 
ओकसावोकशो रडणे. कंठंरवानें क्रि» वि० 
मोठमोठ्याने ओरडून ( वोलगें, सांगणें, उपदेश 
करणें, ताकीद देणें,इ०). -ला कंठस्नान घालणें 
०चा गळा कापणे. कंठावरोध पु० घसा बंद होणें 
कें० बंद पडणें ( पक्षवातादे कारणामुळें ), 


कंठचामीकर न्याय पु० गळ्यांत चंद्रहार, सरी, 


इ० दारगेना असून आणि त्याचें भान नसून तो 
घरभर धुंडणें;खाकेंत कळसा आणि गांवांत वळसा 

कंठक वि० १ तोर्शाक; कष्टाळू; तहान, 
भूक, वारा, ऊन्ह इ०चा' उपद्रव न मोजणारा , 
२ धाडसी, धीट, 

कठडा [सं० काष्ठ, म० काठी ] पु० विहीर, 
जिना, गच्ची, इ०ना सर्व बाजूंनो घातलेली ठेणगी 
भिंत, रिपांची ओळ, इ० ( कोणी मनुष्य तोल 
चुकून पडूं नये यासाठो घातलेली ). 

कठण न० डाळ पुष्कळ पाण्यांत शिजवून 
काढलेले पाणी ( सार, आंबटी, इ० खाय्येयें 
करण्यासाठों ). 

कंठणे , कंठिणें स०क्रि० श्दुःखानें आणे कष्ठानें 
घालावेणें ( दिवस, काळ, इ० ). २ दुःख, कष्ट 
इ० भोगन आतिक्रांत होणें किं० त्यांतून बाहेर 
पडणें. ३ कष्टाने चाळून अतिक्रान्त करणें ( रस्ता 
प्रवास, इ० ). 

कंठा [ स॑० कंठ ] पु० स्त्रयांचा गळ्यांत 
घालावयाचा एक दागिना. 


कठाण 


कठाण, कठाणमठाण न० शेंगा, डाळा, ४० 
समुच्चयाने . 
कठाड, कठारा पु० वर “ कटडा * पहा. 


<८० 


कंठाळ स्त्री सामान वहावयासाठा घोडे, 


वेल, इ०च्या पाठीवर घालावयाचे ञ दोन 
कप्प्यांच्या रूपाचे वारदान केलेलं असत तें. 
तुम्ही आम्ही एक आणि कंठाळाीला मेख 
वोल्ण्यांत मैत्रीचा आविर्भाव आगि कर्तात 
आणि वर्तनांत द्विवाभाव करि 
खोटी मैत्री. 

कंठाळ्या [ म० कंठाळ ] वि कंठाळ वहा- 
वयाच्या उपयोगाचा ( पु, घोडा, वेल, इ० ). 

कठिन, कठिण [ स॑० ] वि० 2 दट, 
टणक; ज्याचा छेद [किंठ भेद करावयाला फार 
प्रयत्न लागतो असा ( पदार्थ, दगड, लाकूड, लाडू, 
लकडी, इ० ). २ करावयाला ,समजावयाला , र्की० 
चढावयाला अवघड किं० कष्टप्रद. ३ सोसावयाला 
किं० भोगावयाला किं० निस्तरावयाला दु:खकर 
( रोग, आजार, अवस्था, इ० ). ४ ज्याला द्रव 
येत नाहीं असें ( मन, हृदय, अंतःकरण ). 
५ उपद्रवकारक. ६ वागवावयाला पीडादायक. 
७ दुःह, पंचाइतीचा, पेचाचा. &कटठिणो्तर 
न० कर्कश किं० क्र्रपणाचें भापण, कांठेण मर्जी 
स्त्री २ इतराजी; खप्प्या मजी; नापसंती .२ कडक 
किं० तापट स्वभाव. कठिण वणे कर्कश आवा- 
जाचे वर्ण; उ० ट, ठ, ड, ढ, ण,जोडाक्षरे, इ०. 

कंठी [ लं० कंठ--म० ई ( प्रत्यय ) ] स्त्री० 
१ पुरुषांच्या गळ्यांतील सोन्याचे किं० मोत्यांचे 
भूषणाविशेष. २ अंगरख्यास कंटप्रदेशीं शिवून 
जी अनेक प्रकारची नक्षी ( कंठोंच्या आक्रर्तांची ) 
केलेली असते ती; अंगरख्याचे मुख्य प्रकार गुंडी- 
दार, कंठीदार, नीम कंठीदार, प्यालेदार, हे होत. 

कठोर [ सं०] चि० कठिण; टणक. २ तौक्ष्ण. 
३ निर्दय, ४ पूर्ण वाढलेला किं० पक्क झालेला 
( गर्भ ). ५ पक्क, प्रोढद. &कठोरभाषी झोंबरें 
किं० निदेयपणाचें भाषण करणारा. 

कंख्य [ सं० ] वि० कंठापासून ज्याची 
उत्पात्त आहे असा वर्ण; उ० अ. आ, क, ख;, 
ग, घ, छ, हे कंड्य वर्ण होत; विसर्ग हाही कंठ्य 
उच्चार आहे. 


कड [ सै० कटच्कंवर, मध्यभाग ] स्त्री 
2 कुक्षीव्यालचे भाग ते प्रत्येक; उ० मुलाला 
कडेवर धे. २ वाजू ; उ० लगड्याच्या ह्या कडेचा 
रंग विटला आहे. ३ शेवट; उ० मी मोठा प्रयत्न 
करून नदीची दुसर्रा कड गांठली. ४ मर्यादा; उ० 
मी आपल्या शेताच्या. कडेला मिरच्या आणे 
वांगो ल्यावेळा आहेत. '५ ( एकादा पदार्थाच्या 


: अपेक्षन ) दिशा; उ० ह्या गडाची पूवकड.“ कढ? 


परकापणा: । 


ह्या शब्दाचो क्रियाविशेपणार्थक रूपें पुष्कळ 
प्रचारांत आहेत; उ० इकडे, तिकडे, जिकडे, 
इकडून, ३०. &एकाद्याची कड धरणें कि० 
ओढणे त्याचा पक्ष स्वीकारणे, कड काढणें हातां 
घेतलेले काम एका दमांत पूर्ण करून टाकणें. 
कडच्या रविवारी क्रि? वि कर्धांच नाहो. 
कडेस लावणें ९ पूर्ण करणें; संपावेणें.२ निस्तरणें, 
कडचा पोहे.णारा पु० खोल पाण्यांत न जातां 
दीच्या कांठा कांठानेंच पोहोणारा म्ह० फाजील 
सावधगिरी बाळगणारा व्यापारी, स्वार, मित्र, 
सहाय, इ०, 

कड, कढ [ म० कढणें, सं० कथ] पु० 
दुध, पाणी, इ० पातळ पदार्थ फार तापल्यानें 
येतात जे बुडबुडे ते समुच्चयानें; उ० दुधाला कढ 
येईपर्यंत तें नी तापावेलें, 

कंड [ सं० कंडू ] स्त्री 2 खाज. २ रूक्ी 
खरूज. २३ एकाद्या गोष्टींची मर्यादेपर्लाकटे, 
गेलेली इच्छा . र 

कडक चि० १ टणक, २ २णक पण छल. 
२ पूर्णपणें वाळलेला म्हणजे ज्यांतील आद्रॉश 
प्‌णं रक अगदीं वाळला आहे अर? ( पदार्थ , 
भाकरी, खळ लाप़ेलेले दइ० ). ३ 
निकोप, सुद्ढ, धट्टा अ) जनावर, 
इ० ). ४ तापट, रागीट , तलछख ( प्रक्ञाते, 
वभाव, माणूत, इ० ), ५ नार्लाम ( औषध, 
३० ). ६ झोंबणारा (थंड वारा, ३०). ७ कर्कश . 
कठोर ( ध्वनि ) आवाज, बोलणें ,इ० ). &कडक 
झोप स्री ०गाढ आणि शांत झोप. कडक बिजली 
सरा आते तलळख घोडा किं० घोडी. कडक 
बीज स्त्री तछख आणि तापट माणूस किं० 
जनावर, कडक सावित्री स्त्री” तळख आणि 
चुणचुणीत स्त्री. 


कडकड 


कडकड, कडकडां क्रि वि कडकड आवाज 
होईल अश्या रीतीनें .३कडकड दांत खाणें रागानें 
कॅ० त्रासाने दातांवर दांत घासणे. कडकड (र्के० 
कडकडां) भेटणें जोरानें आणि आवेक्याने आलिंगेणें. 
कडकडणें अ०क्रे०दक्ष मोडते समयो किं०वीज 
पडते समयो. कडकड अलें वाजणे; कडकड असा 
आवाज करणें. २ रागानें तणतणणें. ३ चलावर 
ठोवेलेलें दूध, तेल, पाणी, इ० आतिशय तापणगें. 
कडकडाट पु० गजेना, [ करणें. 
कडकडाटणें अ० क्रि कडकड असा आवाज 
कडकडा वाल पु० भाजलेला जो वाल तो. 
कडकडीत वि० १ कडकड असा आवाज 
उत्पन्न करणारा ( हरभरे खातानां होतो तसा ) 
२ अत्यंत उष्ण ( पाणी, दूध, इ० ). ३ पूर्णत्वास 
पोचला आहे कांहीं प्रकार किं० गुण ज्याचा असा 
( विद्वान्‌, विधा, ब्रह्मचर्य, उपास, ३० ). ४ 
कोणाची भीडभाड न धरतां स्पष्टपणें आपला 
विचार बोलून दाखविणारा ( मनुध्य ), किं० 
अशा प्रकारचें (माषंण ).५ ज्याच्यांत कोणत्याही 
प्रकारचा उणेंपणा नाहो असें; पूर्णत्वास पोचलेले. 
कडकडून क्रि० वि १ इढपणें घट्ट मिठी 
मारून ( आलिंगणें, भेटणें ). २ आवेशाने; जोरानें 
किं० चवताळून. 
कडकणा पु०, कडकणी स्त्री”, कडकणं 
न० १ वाटोळा कापलेला कागद ज्यावर नक्षीदार 
कातरकाम केलेलें असतें आणे जो नवरात्रांत 
देवाच्या मूतींवर टांगतात तो. २ पुरीसारखें 
पिठाचें खाद्य, वरच्या सारख्याच उपयोगाचे . 
कडकणी [ म० कडक] स्त्री० क्षयासारखें 
एक दुखणें ( क्रि० वसणें ) 
कडकणे [ म० कडक हाणें ] अ० क्रि० १ 
आतिशय भाजल्यामुळे किं० पाण्याचा अंश अगदीं 
नाहींसा झाल्याकारणाने कडक होणें ( भाकरी 
इ० ). २ आद्रोश अगदो नाहींसा झाल्याकारणाने 
भेगाळणें. २ धान्य इ० पूणे वाळून काढावयाच्या 
क्रिंठ गोळा करावयाच्या स्थितीस येणें. ४ पक्क 
व्हावयाच्या अगांद्र वाळून जाणे, ५ वस्त्र, काष्ठ 
इ० अतिशय सुकल्यासुळें कडक होणें. ६ खूक्ष 
भाकरी किं० शुष्क दाणे खातांना ॥कि० चावतांना 
कर्कश आवाज उत्पन्न करणे. ७ सर्पणाचों लाकडें, 


२८१ 


कडंगी 


झुड्पांच्या फांद्या, ३० जळत असतां तडतडणें. 
८ ताशेरा झाडगें; रागारागाने ओरडून मोठ- 
मोठ्याने बोलणें; उ० माझ्यावर रामभाऊ उगीचच 
कडकला. ९ वीज गर्जणे. & कडकन बोलणें 
मोठ्यानें ओरडून बोलणें. ; 

कडका पु० १ थंडी, उन्ह, इ०्ची तीन्नता: 
उ० आज सकाळी थंडीचा कडका पडला होता. 
२ वेदनेचा जोर किं० तीव्रता. ३ मेवघगजंनेचा 
एकाएको झालेला उद्रेक. ४ नगारा ३० अनेक 
वाद्यांचा एकदम झालेला आवाज. ५ कोणत्याही 
अवस्थेचा [कॅ० स्थितीचा भर किं० पराकाष्ठा; 
उ० दुभिक्षाचा कडका आश्विनापासूनच जाणवू 
लागला. 

कडकां ॥्रे० वि० झटपट; तलहखपणें: 
तरीतपणें; झपाट्याने; आवेशाने. 

कडकावणें अ० क्रि० भीडभाड न धरतां 
बोलणें; ताशेरा झाडणे; एकाद्याची खरडपट्टी काढणें. 

कडकाविणे स० क्रि १ चाबूक, काठी, 
इ०नो रट्टा मारणें. २ भीडभाड न धरतां बोलणें 

कडकावून, कडकून फ्रि वि० जोराने 


आवेशाने; सर्व बळ खर्चेन 
कडकेंद पु० शिंगाड्या एवढा आणि शिंगा- 


ड्याच्याच चवीचा एक कंदविशेष ( त्याचे काप 
शिळवून खातात ) 

कडकां [ म० कडक ] स्थी० उपदंशादि 
रोगामुळें किं० सोमल इ० उदग्र औषधांच्या सेवना- 
मुळें शरीरांतील सवे धातु संतप्त व्हावयाजोगी जी. 
उष्णता होते ती ( क्रि० बसणें ) 

कडंग वि० १ अवर्षणामुळे किं० अतिपक्क 
झाल्यामुळें कडक किं० टणक झालेला ( तांदूळ ), 
२ आते भाजणें इ० कारणामुळें खातांना कडकड 
वाजावयाजोगें काठिण झालेलें (धान्य, भाकरी ,इ०) . 

कडंग स्त्री तापाची कणकण; अल्प प्रमाणांत 
आलेला ताप. ि 

कडंगणें अ० क्रि> १ भाकरी इ० आतेशय 
भाजली गेल्यामुळें कडंग होणें; ( वर “ कडंग ? 
पहा).२ धान्य अतिशावित तापल्याळें तें कांडतेवेळीं 
चर्ण होण्याच्या स्थितीला येणें 

कडंगा, कडागा स्त्राण तापाचा कणकण; ताप 
भरू लागण्याची पूर्वनचिन्हें ( क्रि० येणे, जाणें.. 

निवणें, इ० ). 


तर- 


कडगुलें २८२ कडवसा 


मनकामना... 


कडगुलें न० १ रंगीत काचची वांगडी. २ 
कांहो जातीच्या सापांच्या अंगावरील काळे कन्या- 
सारखे जे पट्टे ते प्रत्येक. 

कढची स्त्री० लहान कढई; तेल, इ० ताप- 
विण्याचें पात्र. 

कढण, कडणें न० माडाची झावळी जिच्या 
दोन्ही वाजूंच्या पाती चटईम्रमाणें एकांत एक | 
विणलेल्या आहेत. | 

कडण [ म० कड ] स्त्री ? पर्वत » डोंग- 
राचा सुळका, कडा, इ०ची कड कि० वाजू . २ 
शरीराची एक वाजू. ३ धोतर, लुगढें, परकर , 
इ०कंत्रे भोंवता घट्ट आवळल्यानें होते जी खरूजती. 

कडतर न८ 2 फाटलेली, तुटलेली, झिजलेली 
वुरडी टोपली, चाळण, सूप, इ० पदार्थ, २ जुना 
आणि-फाटका तुटकी चिरयुटें 

कडतरो स्त्री लऱानसें शेत. 

कडता पु० पदार्थ तोलून विकतानां दर मणा- 
वर जें त्या पदार्थाचे आधेक परिमाण दिलें जातें 
ते; हें परिमाण भिन्न पदार्थावर भिन्न असते तसें 
तें मिन्न ठिकाणा भिन्न असतें. 

कडदण,कडधण,कडधान्य न० ? मूग, मठ, 
उडीद, वाल, तूर, मसूर ,हरभरा करडई, पावटा, 
वाटाणा, इ०च्या शेंगांतून निवणारे दाणे म्हणजे 
मूग, मठ, उडीद, वाल, इ० द्रिदळें. २ शेंग. 

कडदोरा [ सं० काटि ( कंतर ) -म० दोरा ] 
पु० करगोटा; करिसूत्र. 

कंडन [ सं० ] न० १ ( धान्यादि ) कांड- 
ण्याची क्रिया; तांदूळ, इ०चा कोंडा काहून | 
टाकण्यासाठा उखळांत वगेरे धाळून मुसळ इ०चे । 
आघात त्यांचेवर करण्याची क्रिया किं० व्यापार, 
२ विध्वंस करणें, २ ठार मारणे, | 

कंडनी [ सं० ] स्त्री 2 उखळ, २ मुसळ. 

कडप न० हरभऱ्याची, तुरीचो , वगैरे रोपटां 
सुळासकट उपट्टून वाळण्यासाठा त्यांची करून | 
ठोवेलेली रास.&एकाद्याचें कडप वळणें , बसणें, 
किं० होणे तो आजारानें किं० अन्य कारणानें 


| 


कश होणें किं० रोडावणें. - 

कडप्या [ म० कडपऱ<कडवान्यांच्या रोप- 
ड्यांची रास ] स्री अ० व० चित्रा नक्षत्र किं० 
सा नक्षत्रांत पडडेला पाऊस ( ह्या दिवसांत बाज- 


रीचो कडपं वाळावयाला टाकलेला असतात ). 

कढबड स्थ्रो० कडबा वंगेरेंचा खाद्यांश युरांनो 
खाछयावर खालो जो त्यांचा निरुपयोगी अंदर 
पडती आणि जो केवळ सर्पणाच्या उपयोगाचा 
असतो तो; कडन्याचें गदळ किं० रद्दी भाग. 

कडबडीत वि० कडवड असा आवाज ज्याचा 
होतो अस ( वस्त्र, कागद, इ० ). 

कडबा पु० जोंधळ्याचीं वाळलेली ताटे 
( युरांना खावयाच्या उपयोगाचा ). &कडबा 
नायका स्त्री २ अगर्दा गरीब लोकांच्या उप- 
योगाची वेश्या; हलक्‍या दराची वेश्या. २ कुंटीण , 

कडवी स्थरी” जनावरांच्या उपयोगासाठो 
उन्हाळ्याच्या दिवसांत कापून काढलेला जोध- 
त्याची ताटे. 

कढबू पु० १ कणकेच्या कवचांत पुरण घाळून 
चौकोनी गाठोड्याच्या आकाराचें तळून काढलेले 
एक खाद्य. २ लठ्ठ आणि फोपशा माणूस. 

कडत्रोळे, कोडबोळे, कोडधुळें न० बाजरा , 
जोंवळे, गहूं, हरभऱ्याची डाळ, तांदूळ, इ०चें 
पीठ मिश्र करून तें पाण्यांत भिजवून त्याला 
वेटोळ्याचा आकार देऊन तळून जें खाद्याविशेष 
करतात तें. 

कडमड (--डी ) स््री०, कढमोडा पु०, 
कडमोड पु०- स्री १ ताप भरावयाच्या पूवीं 
किं० ताप भरल्यावर किं० ताप ओसरल्यावर जी 
निरंगळी किं० अस्वस्थता वाटते ती ( क्रि० येणें, 
भरणे ). २ गळवाची भगभग किं० आग. रे 
आंत कष्ट किं० श्रम केल्यावर डोळ्यांची किं० 
हातापायांची होते जी आग ती. 

कढमडणें अ० क्रि १ ताप भरण्याची पूर्वे" 
चिन्हें होणें; येगाऱ्या तापाच्या पूर्वी वाटते ती 
अस्वस्थता. २ ठणकर्णे ( गद्ू, इ० ). २ भग- 
भगणें ( डोळे, इ० ), 

कडवइ, कडवी स्त्री १ एक वेल. २ कडू 
औषधें फार खाण्यांत आल्याकारणानें कडू्पणाची 
व्याप्ति सर्व शरीरांत होते ती. 

कडवट वि० कि'चित्‌ कडू. 

कडचर क्रि० वि० कडेपर्यंत; शेवटपर्येत , 

कडवसा पु० कवडसा. ; ९ भिवई. २ पड- 


: छाया, ३ भंधार. ज्ञा० !. 


कडवळ 


२८३ 


कडाकड 


____________2___“_“_“......-फफकणणणणणोणेण ण ?ण?ण?ण? १११ 


कडवळ न० जनावरांच्या खाण्यासाठां 
जोंधळ्याचें. किं० मक्र्याचें किं० वाजराचें शेत 
करून ताटें कापून ठेविंतात तां समुच्चयानें. 

कडवा [ म० कडू ] पु० ए्का जातीचा वाल. 

कडवा वि० १ खाजरा (अळू, सरण, इ० ). 
२कठोर अंतःकरणाचा ;निदैय .३ रानवट वर्तनाचा. 
४ तापट, तामसी. ५ धीट. ६ ज्याच्यावर वाइंटं 
खाये, पेयें, किं० पाणी , थंडी ,ऊन्ह ,किं० वारा ,इ० 
चा कांहो अनिष्ट परिणाम होत नाहीं रक० फारता 
होत नाहो असा; कंटक; काटक. 

कडवी स्त्री ९2 कडव्या वालारचे झाड. २अफू. 

कढवीड !न० सोन्याचा चाराचुरा. तुका ०६. 

कडवें न० पदाचा किं० गाण्याचा पाल्यपदानें 
समाप्त होणारा भाग. 

कडवेळ न० वर * कडवळ पहा. 

कडल्त क्रि० वि० जखडून किं०्वट्ट (बांधणें). 

कडसणी स्त्री० ९ ज्या दोरीवर पडदा तरका- 
विला जातो ती. २ बटवा उघडावयाच्या आणि 
िटवावया'च्या दोऱ्या प्रत्येक .३ गठ्ठे आवळावयाची 
दोरी .४ गाडीवर लादलेले. ओझें ढातळू नये म्हणून 
बांधतात ती दोरी. ५ ( कवितेंत ) बारकाईनें 
केलेली तपासणी; तपास; शोध. ६ विवेचन, 
वाटाघाट. ७ बरगड्यांच्या ज्या दोन पंक्ति त्या 
प्रत्येक. ८ लाडे किं ० धोतर नेसले असतां त्याच्या 
-उजन्या आणि डाव्या बाजू प्रत्येक; उ० कडसर्णाला 
लावळेछा पैसा, खोचलेला रुमाल, ठोवेलेली 
सुपारी, तपकिरीची डबी, ३०. ९ घुसळणें, ढव- 
ळणें (ज्ञा०, तुका०). &कडसणी घालणें, 
कडसणींत 'घरणें घोटाळ्यांत घालणे. कडसणीस 
लागण कश आणि क्षीण होणे; झिजत जाणें. 

कडसणें स० क्रि० १ बांधणे, जखडणे; उ० 
कडसून बांधणे. सावध करणें.२ कसाला लावणें.४ 
घुसळण, ५ वचार करणे . ६ चोकसणें पराक्षिणे ; 
तपासणे. ७ आकळणे. 

कडसणें अमी ष त होणे; कृश होणें;झिजणें. 

कडसर वि० त्‌ कडू; कडवट. 

कडसर स्त्री० डोंगराची उतरण. 

कडसरण [_म० त *“सरणें ] अ० क्रि० 
बाजूस सरणे; मागे जाणें; हरणें. 


कडसरा पु० भाताच्या किं० धान्याच्या 


मुल्याला मधोमध आवळून बांधलेली दोरी. 

कडसरी स्त्री० १ पाटी , दुरडी, वगैरेंची कड. 
२ कडोसरी, कडोत्ती ( जेथें बायका किं० पुरुष 
पैसे, किल्ल्या , सुपाली , वगैरे ठेवतात ). ३ डोंग- 
राचा कडा किं० ह्या कड्याच्या पायथ्या जवळचा 
प्रदेश. & कडसरीस येणें एकादे बिकट काम 
कर्रात असतां थकून जाणें किं० मेटाकुटीला येणें. 

कडसूर न० धान्याचा किं० विशेषतः भाताचों 
जीं ताटे त्यांचे बुडखे . 

कडळ न० मागें कडवळ पहा. 

कडळ स्त्री० धान्याचा ताटें (गुरांच्या खाण्या - 
च्या उपयोगाचो).&कडळ काढणें जें काम घिमे- 
पणानें आणि भागांभ।गांनो करावयाचें तें घाई- 
घाईंनें कसेंवसें करून टाकणें. 

कंडा पु० १ घोड्याच्या गळ्यांत घालण्यासाठों 
सखलादीनें मढावेळेला दोरी किंवा चांदीच जे भूषण 
करतात तें. २ खोट्या महर्तानें फुगणे; आपल्या 
महर्तांचें जगास प्रदर्शन करावयाला उत्सुक होणें 
किं० असणे.३खोटी महत्त्वाकांक्षा .४मुलांच्या खेळां- 
तील विजयसूचक शब्द ( क्रि लावणें किं० 
लागणें ). 

कडा [ म० कड ] पु० डोंगर वंगेरेंची कड; 
सुळा , सुळका ( क्रि० तुटणें ); उ० काय भयंकर 
हा कडा तुटलेला आहे हो ! &कडाकोट करणें 
[ म० कडा (डोंगराचा सुळका ) कोट 
( किल्ला ) ] पु० १ कडा आणि कोट 
यांनो वैदिस्त अश्या जागो ठेवणें. २ दारे, कुल्पें, 
अडसर, वगैरे लावून वंदोबस्त करणें; संरक्षणाची 
तजर्वांज करणें; बंदिस्त करणें; उ० युरांच्या भया- 
स्तव शेतकरी शेताभोंवतीं निवडुंगाचा वगैरे कडा- 
कोट करतात; उ० वाघाच्या भयानें धनगर 
शेळ्य़ामेढ्यांचा कडाकोट करितात;उ० पानिपताव< 
विश्वासरावांभोंवतीं फौजेचा कडाकोट केलेला होता . 
&$ कडाडोंगर पु० डोंगर चढणे, उतरणे, तेथें गुरे 
चरावयासाठीं नेणें,परत आणणें ,इ० ३० कामें; उ० 
बावा म्हातारा झाला त्याला आतां कडाढोंगर होत 
नाही. 

कडाकड, कडाकडां क्रि० वि० कडाकड, 
तडातड असा आवाज करीत कि० करून; उ० तो 
सत्तर वर्षांचा म्हातारा आहे, पण हरभरे आणि 


कडाका 


कावली दांतांनों कडाकड चावून खाता ! 

कडाका, कडाखा पु० 2 एखाद्या गोष्टींचा 
सातातिक आणि सातिदाय जो प्रवृत्तपणा तो;ण्काद्या 
गोष्टींवर केलेला जोराचा प्रयत्न , दिलेला भर, र्कि2 
लाविलेला नेट; कचका; तडाका; उ० रामाची 
परीक्षा जवळ आल्यामुळें त्याने अभ्यासावर कडाका 
लावला आह 
आहे; उ० आमच्या शेजारच्या राममंदिरांत ह 
भजनाचा कडाका चाळेल्ला असतो. २ महागाड 
मह्घेता अतिवृष्टामुळे गतवर्षी बन्याचा 
कडाखा होता ( म्ह० धान्याचा आअतिदाय ताटा 
होता ); उ० लढाईसुळ १९१४ साला धारणा 
कडासख्वा श्रीमंतांसही जाणवला ( म्ह० धारण 1वल- 
क्षण चढली होती व श्रीमतांसर्हा ती असह्य झाली) 
३ फटकारा ( चावकाच!। वगैरे );३उ० त्यादिपायानें 
दोन कडाखे उडवतांच तो चोर वठणीवर आला 

कडाकळूट स्त्री 2 कांहीं ए्क गोष्ट करण्या- 
विषयीं अनेक प्रकारचा मोठा जो प्रयत्न करावा 
तो. २ सम्राद्धे; वैपुल्य; उ० काय हो आज 
आंब्यांची कडाकूट आहे ? ३ जोर; सातिशय 
प्रवृत्तपणा; उ० यंदा पावसाने कडाकृट केली 
आहे. क्रि वि० १ आतेदय; वैपुल्यानें; एकही 
न वगळतां; उ० आज कडाकूट पंडित मिळाले होते; 
उ० काळ कडाकूट धूळ उडत होती; द्या 
कडाकूट खवळल्यासुळें आमची होडी अगदीं वुड 
ण्याच्या बेतांत होती. ( हें क्रियाविद्लेषण 
सातिशयता, अतिरेक, जोर, इ० दर्शविण्याकरितां 
उपयोजितात ). 

कडाखा वर * कडाका ? पहा. 

कडांगी [ मठकढ :-अंग ] स्त्री” तापाची 
कणकणी; तापाची पूर्व चिन्हे;कढत अंग झाल्याची 
भावना 

कडाचूर पु० २ पूर्णपणें अगदों मोडून तोडून 
केलेली नाक्ताडी; विश्वस, २ खाऊन फस्त करणें 
खाऊन संववून टाकणें; चैनीची उधळपट्टी; 
त्याणें वाप मेल्यापासन एका वषांच्या आंत वीस 
हजार रुपयांचा कडाचर करून टाकला ! 

कडासचर वि० एकाद्या कामांत निम्न झालेला 


के० गढून गेलेला; उ० रामा कादेवरी वाचण्यांत 
अगद कडार्‍चर झाला आहे 


उ० 


उ० 


० यंदा वॅर्डाने कडास्या उडविला । 


कंडारणं 


कडाडर्णे अ० [क्रि ९ कडकडणें; कडाड, कड- 
कड, असा ध्वाने करीत करीत पारस्फुटित होणें; 
कडाड असा शाब्द उमटवीत एखादी क्रिया होर्णे; 
उ० मधाशयां केवढ्या मोठ्याने बीज कडाडली हो ! 
२ कडकड आवाज करीत मोडणे; उ० तें झाड 
कडाडून पडलें. 

कडाडां, कडाडून क्रि वि कडाड असा 
शाव्द करून. 

कंडापट्टा पु० घोडयाच्या तोंडावरची आणि 
मानेवर चो भूपणें; ( मार्गे * कंडा ? पहा ). 

कडावीन [फ्रेंच कारावीन] स्त्री०१रंद तोंडार्‍ची 
आणि अखूड अश्शी एक प्रकारची बंदूक. २-शचरूवर 
दगड फेकावयाचें यंत्नविदेप. 

कंडारणा वि० फार जाड व दिसण्यांत भपके- 
दार, भक्कम, लट , विद्याळ,पण नीटस, सुंदर ३० 
( दोऱ्या , तुळया , खांब, माणसं, जनावरं ३० ) 
उ० पूर्वींच्या वाड्यांचे ते कंडारणे खांब वगेरे 
पाहले म्हणजे आमच्या पूवजांची उपयुक्तता व 
कौतुकास्पद होती असं वाटते. 

कंडारणें अ० क्रि० लट्ठ होणें; रटाटून वाढणे; 
फोफावणें;उ०रामा'्या शेतांतील ऊस खतामुळे खूप 
कंडारला आहे. ( ल्क्षणेनें हा शब्द माणसांत, 
जनावरांस, इ० सही लावतात ) 

कंडारणें स० क्रि ( याचें करांढणें हें 
ज्यास्त प्रचाळेत रूप आहे ), उंदीर इ०्काना 
वस्त्र, कागद, इ० तोडणं किं० कुरतढणें. 

कंडारणें न० १ न्हाव्याची नखोली र्किं० 
नराणी. २ कागदांवर जाळ्या खोदावयाचें, नक्षी 
वगेरे उठविण्याचें किं० कातरण्याचें एक हत्यार. 
( रांगोळ्यांचे गालिचे करतांना असळे कागद 
उपयोजितात. कागदावर रांगोळी पसरून कागद 
काहून घेतला म्हणजे खालीं कागदांवर कातरलेली 
नक्षा उमटते ). ६ सरी, बिंदली, इ० जे फाशशा 
आडकावावयाचे दागिने त्यांच्या फाह्यांच्या दान 
बाजूंचे जाडी आणि नक्षीदार भाग जोडीने 
किं० ते प्रत्येक. ४ सोटा, दांडके. ५ दाव्याच्या 
मध्याचा जाड भाग. ६ नांगरहाक़र्याच्या 
आसुडाची मूठ, ७ सोन्या चांदीला ठोकून आकार 
द्यावयाचें सानाराचें ए॒क लोखंडाचें साधन. 


कडादीण 


वया आ म 

कडाशीण [ कैकाडीण; कैकाडी जातीची 
हली यापासुन ] स््री० केदा्शीण; भांडखोर स्त्री: 
भांडकुदळ स्त्री; जहांत्राज खरी .. 

कडढासणी (-नी ) खी० १ ओझा, गटे, 
वगैरे बांधण्याची किं० आंवळण्याची दोरी; गाडी- 
वर लादलेले ओझें बांधावयाची दोरी. २ कौशल्य, 
चातुर्य, खुव्रीदारपणा ( भांपणादिकांतील ). ह्या 
शब्दाचे इतर अर्थ : कडलणी * शब्दांत पहा. 

कडासणें,कडसणें स० क्रि आवळून वांधणें; 
उ० हा गठ्ठा चांगला कडासज्ञ बांव. 

कडासन [ सॅ० कट ( तुणांविशषष ) --आसन 
(बैठक) ] न० तपस्वी ४०कांचे तगांचें केलेलें किं० 
व्याघ्रचमरूप आतन. । 

कंडाळी [ म० कंडीऱच्वातमी , अफवा ] स्त्री ० 
उठविळेली किं० प्रसूत केलेला कंडी , गप्प, अफवा , 
बाजारवातमी, ('क्रिया ० उठणें, उठविंगें ॥पेकणें ) . 


कडी [ सं० कट्क ] स्त्री ९ सांखळी 


( लोखंड्याच्य़ा कड्या एकमेकोंत शुंतवून दारें, 
शिढकया , वगैरे लावण्याकरतां जी करतात ती ) 
२ पाटणी इ० कांस घालण्या'चे उपयोगी जें चोरस 
लांकूड केलेले असतें तें.३सुताची वळ ,चिवट,पेंडके; 
बिंडा. ४ तऱ्हा, पद्धत, धाटणी. & कडी करणें 
ताण करणें; वरचढपणा मिळावेणें; चढाओढ 
करून ब्रेट्व मिळविणे कें० स्थापित 
करणें; सरकी करणें; वरताण करणें; उ० 
आंब्रिकाबाई नुसतीं पोलकींच घालते , पण चोरद्वका- 
बाई उंच टाचांचे बूट्ही घालूं लागली आहे ! ए्कूण 
चंद्रिकावाईनें आंबेकाबाईवर कडी केली 
म्हणावयाची ? 

कंडी स्त्री १ वाजारगफ अथवा गटारगप्प; 
निर्मूल जे कोणेकानें वतमान कल्पून उठविले तें; 
क्रि०उठविणें ,पिकविणें ३०.२ उत्कंठा. ४कामचेष्टा . 

कडीकाळ [ कलि--काळ ] पु० प्रतिकूल 
समय किं० पारास्थात. 

कडीकोट, कडेकोट [म० कडी(दार बंद | 
ण्याची सांखळी )--कोट ( किला )]पु० १ बंदो- 
बस्ताची किं०सुरक्षित जागा , स्थिति के०व्यवस्था; 
उ० फिरंग्यानें वसईच्या किल्ल्यांत जिकडे 
तिकडे कडेकोट केलेला होता त्यामुळें चिमाजी- 
.आप्पांच्या हातांत किला लवकर पडण्याचा सुमार 


२८५ कडू 


| दिसेना .२वंदोवस्त;संरक्षणाच्या तजवीर्जी .वि ०पक्का , 
| उत्कृष्ट, सर्वागीण , पराकाष्ठेचा, पूर्ण; उ० राणीने 
किल्ल्यावर कडेकोट वंदोवस्त ठेवलेला, त्यामुळे 
शत्रूचें कांहो चालेना; उ० राजपुत्ताच्या स्वाग- 
तार्थ सरकारनें कडेकोट तयारी चालविली आहे. 
( कडेकोट याचा विशेषणात्मक प्रयोगच हलो 
विशेष रूढ आहे ). 

कडीपाट, कडेपाट [म० पाटासारख्या आंबर- 
लेल्या फलर्या ]पु० १ प2ई; पद्डईेच्या फळ्या; माडी 
करण्याकरतां खालच्या मजल्याच्या खांत्रावर 
आढव्या तुळया घालतात , त्यावर कड्या घाल- 
तात, त्यांवर फज्या घालन जी तक्तपोशी करतात 
ती. २ लाकडाच्या फ्यांचें छत 

कडीबंद्‌ वि० माडीला पट्ई कि० पार्णी 
करतांना तुळयांवर वसावेलेल्या कड्यांवर पुळ- 
यांना समांतर लांत्र लांत्र तक्ते घातर्ळे असतात; 
हे तते जेथें एकमेकांना लागतात तेथल्या फटी 
वुजविण्यासाठीं तेथें लांब लांत्र आणि पातळ 
पट्ट्या बसविलेल्या असतात; अशा प्रकारें केलेली 
( पाटणी किं० पटई ). कड्यांवर असे तत्त्ते न 
घालतां लहान मोट्या फळ्या किं० फळ्यांचें तुकडे 
वसविलेल असतात ती पटई किलचवंद्‌ . 

कडीभे।वरा पु ०ज्या भोंवऱ्यांच्या माथ्याला कडी 
छस्सून ती हातांत उंच धरावयाची असते असा 
एक प्रकारचा भोवरा; ह्या भोंवऱ्याच्या माथ्याला 
कडी असतें ती हातांत धरावयाची असून त्या 
कडीच्या भोकांत भोवरा फिरतो . 

कडील [म० कडऱवाजू;कडेच्याजूला ] वि 
_च्या बाजूचे किं० संवं्धी; उ० गेले दोन महिने 
गांवाकडील वर्तमान कळलें नाहीं. 

कंडू [सं०] पु०, स्री ९ खाज; रग, मस्ती , 
खुमखुमी, अत्युकंठा; उ०तुला फारच कंडू असल 
तर चल आखाड्यांत , पण त्या ल्हान पोराच्या 
वाटेस कां जातोस १ २ कंड; खरूज वगैरेनीं त्वचा 
छाजवावी असें वाटण्याजोगी जी विक्काते 
ती. २ कांहीं प्रकारचा सुरण, आळू, 
वरे खातांना स्प्शोने धशाला जी पीडा होते 
ती. ४ सुको खरूज. 

कडूवि०१ दासीपासून झालेली (जी संताते ती). 


क्ट 


स्री १ अफूचा वाचक सांकेतिक शाद्र.२डोळ्यांना 
होणारी एक विक्राते. ( धूळ गेल्यामुळे, जागरण 
केल्यामुळें, वगैरे) .२ कडूविटाळ (मृताठा[च वगैर) 

[ सै० कट ] वि० १ कारळे, कडुनिंद , 
इत्यादीच्या रूचीसारखी जा राचि [तिनं वारा. २ 
आप्रिय, कठोर, झोंवणारें ( भापण, वतंन, ३० ) 
३ काठिण, टणक; उ० बाभळांचा गाभा कडू 
असतो , आंब्याच्या लाकडाचा मऊ असता. ४ 
पित्तादिकामुळ पदार्थमालल कडू लागावयाजाऱ्या 
विकाराने युक्त (र्जांम). & आधी कडू मंग गाड 
प्रथम थोडेसें आप्रेय वर्तन करावयाला हरकत नाहा 
कारण ,पुढे व्यवहार सुरळांत चालता. कडू हाण 
प्रीतांतून उतरणें ( आप्रिय भापण वगैर केल्यामुळे); 
उ० नवऱ्याश कड होण्याजोगॅ तिने काय केळं 
हो ? कड करंदा ( करांदा ) पु० प्क वनस्पात. 
कड कारळी स्त्री९तिळाची एक जात; कारळा तळि. 
कड कारळे, कडू जिरें न० कडूकारळीच वॉ. 
कड काळ पु० प्रतिकूल समय; आपत्तीचा समय. 
उ० हीं युजराथला कडू काळ आला आह; एरव्हा 
तेथें जलप्रल्य कां होता ! कड झोप स्त्री० अपुरी 
असमाधानकारक झोप.कडू तेल न० करज्यांपासून 
वगैरे काढलेले तेल. याच्या उलट गोडे तेल किं 
चाखटेल.कड दोडका पु० पुढें कडू भोपळा याचे 
लाक्षागिक अर्थ पहा. कडू दोडकी स्री” ही भाद्र 
पदाच्या महिन्यांत फुलते, व हिचा पानें आपा 
आहंत. हला [दवाळा असहा म्हणतात .कड नब, 
कडल्िब -पु० निंववृक्षांतील एक भेद 
कड पाणी न० 2 ज्वरादिरोंग निवृत्त झाल्यानंतर 
प्रथम स्नानार्थ निररुंडी इ०दोंचे पाले कढवून जें पाणी 
करतात तें., २ विटाळ संपल्यानंतर चौथ्या दिवशी 
बायका डोक्यावरून पाणी घेतात तें. ३ मतादांच 
वगैरेंतून मुक्त झाल्यावर स्नानार्थ धेतात जं पाणी 
तें. कड पाणी काढणें कड पाण्याच्या आंवोळी- 
नंतर पुन्हां नेहेमाप्रमाणें स्वान करणे वगैरे 
विण्याकरतां बायका हा वाकप्रचार उपयोजतात. 
कड पाला पु० करंजी, लिंब, नि्युडी , जांभळी 
३० दींची पार्ने ( कडू पाणी करण्याच्या कामीं 
येणारीं ). कडू भोपळा गु० २ एक प्रकारचा 
भोपळा, ३ दासीपुत्र;रंडापुत्र. ३ आपल्याहून हीन 
जातीचा इसम ,-ज्याच्याशीं पंक्तिव्यवहार वर्ज्य 


दरा- 


२८६ 


| 
| 


कंडारा 


आहे. कड वाघांटी स्त्री? प्क वनस्पांत. कडू 
विटाळ पु०मृताशौच.कढू वृंदावन न०१णक आंत 
कड फळ. २ माणूसधाण्या; एकलकोंडा माणूस 

कहून दा० अ० १ च्या पासून, २ 
ठ्च्या वाजूर्ने. २ च्या करवी; उ० सराफा- 
कडून या जिनसेचें मी आपणांस मोल कळवीन. 
४ च्या योगें;उ० पजन्येकडून सर्वांस सुख होतें. 

कड न० 2 जें कांहां वतुलाकार असतें तें. २ 
हातांत किंवा पायांत घालावयाचें भूपण. ३ वेढा, 
वल्य, इ०. 

कडे शब्द यो० अ० 2 च्या बाजूस; च्या 
दिशेस. २ ०च्या निसवत; वर नियुक्त; ८च्या प्रीत्यर्थ 
(योजिलेले); उ० ह्या पागेकडे दोन चाकर आहेत. 
३ ०ला; उ८ हे आंब्रे ज्याचे असतील त्याजकडे 
दे; उ० सरदारांना तरवार मारावी पण यदा 
धन्याकडे. ४ ०च्या जवळ; च्या पाद्य; उ 
त्याजकडे माझे पांचशे रुपये आहेत; उ० राणीकडे 
दहा हजार निवडक दिपायी होता.& कडे शेवट 
क्रि० वि० किमानपक्षी वोलावयाचें तर; शेवटचा 
उपाय म्हणून. कडे शेवटचा वि केवळ शेबट्ल्या 
कोटींतला जो तो (उपाय, मसलत, उपचार, वेत, 
योजना, इ० ). 

कडेस अ० कडे. 

कडेस [ कड म्ह० कांठ याची चतुर्थी ] 
कांठावर, कांठाशा; उ० नदीच्या कडेस जाऊ नका 

कडेकपाटं न० अ० व० पवतादिकांचे कड 
किंवा तेथील युह्ा ३० दुर्गम जे प्रदेश ते; उ० 
जगास कंटाळून साधु लोक कडेकपाटीं जाऊन 
वसतात. 

कडेपाठ मागें कडीपाट पहा . 

कडेलोट पु० १ ज्यास ठार मारायचें त्यास 
पर्वताच्या कि० किल्याच्या कड्यावरून किं० 
तटावरून लोटून देण्याची शिक्षा. २ देवा- 
दिकांच्या प्रीत्यर्थ अशा प्रकारची शिक्षा स्वतःच 
भोगिली जाते ती. ३ ( लक्षणेनें ) उत्कृष्ट कोटीं- 
तून [नकृष्ट कोटींत पतन; अधःपात. ४ रिंकस्त 
पराकाष्ठा; परमावाधि; अतिरेक; उ० मराठयांना. 
पानपतावर पराक्रमाचा कडेलो८ केला 

कडोजी स्त्ी० एक वनस्प्रातिविदोष. 

कंडोरा पु० उसाची गंडेरी. 


कडोविकड 


कडोविकड [ कड्यांत कड्या अडकून किं० 
अडकावून होणारी युंतायुत ] स्त्री० भाषणामध्ये 
अनेक प्रकारचे वांकडे तिकडे पेंचपांच इ० जो 
प्रकार असतो तो. ( याचा प्रथमान्त प्रयोग प्रायः 
अनेकवचनांत होतो ). & कडोविकडीचा वि० 
१ पचपाच वगेरे ज्यांत आहेत अहे. ( कडां- 
विकडीचें गाणें ग्ह० सुरांची ज्यांत सहसा ध्यानांत 


न येण्याजोगी कसरत असते असें; कडोविकडीचे । 


नाचणें म्ह० साधारण रोत्या -करावयास काठेण 
अशा वांकड्या .तिकड्या. अंगविक्षेपांनां युक्त 
असलेले इ० ), २ कडाक्याचा, उच्न ( वाद- 
विवाद, खटका, लढाई, इ० ). २ निर्वार्णांचा 
( हुकूम, आज्ञा, इ० ). 


कडोसरी, कडढोस्त्री [ सं० कटि ( कंवर )- 


वस्र ] स्थ्री० करिसंवद्ध वस्ताचा ( लगड्याचा 
किं० धोतराचा ) जो कटिजवळचा भाग तो,- 
जेथें पैसे, किल्या, सुपारी, वगैरे ठेवतात; उ० 
रुपया कडोस्त्रीस ठेव; उ० सुपारी कडोर्त्तास लाव. 
&कडोसरी किंवा कडोसर्रांस येणे दमणें; 
शिणणें 

कडोळी स्त्री”, कडोळे न० धातूची कडी 
वल्य, दुवा. &8 कडोळ्या लगाम पु० एक 


प्रकारचा घोड्याचा लगाम. यालाच कड्यांचा । 


लगाम म्हणतात. लगामांचे अनेक प्रकार आहेत. 
पुढें लगाम पहा. 

कड्याखार पु० टांकणखार. याचे दोन प्रकार 
आहेत; ( १ ) तेल्या टांकणखार ॥कॅ० चौकीचा 
टांकणखार आणि (२ ) कड्या ( किं० खड्या ) 
टांकणखार . 

कड्या पु० १ जिनगराचें डाक लावावयाचें 
हत्यार; खड्या, २ एक फुलझाड. 

कड्याळ न० २९ युरांच्या वैरणीसाठी परेलेलं 
धान्य किं० त्याचेपासून काढलेली वैरण; जोंधळा , 
मका, किंवा बाजरी, उन्हाळ्यांत वगैरे लावून 
युरांना खावयाकरतां जें पौक तयार करतात तें 
मागें कडवळ पहा. २ ( लक्षणेनें ) उंच आणि 
रासवट स्यो. &कड्याळ दांतीं धरणें १ आश्र- 
यार्थ एकाद्याकडे जाणे. २ नम्रपणे एकाद्याची 
काकळूत करणें. २ आपली हीन दीन स्थिति सांगणें. 

कड्याळ न० तोढमत; एकाद्यावर घातलेले 


२८७ 


कढत 


संकट; उ० तूं माझ्यावर हें कडयाळ आणून माझी 
नोकरी घालवू पाहात आहेस. 
कड्याळें न० २ धंद्यार्ताल विलक्षण किफायत 


। किंवा नफा. ( क्रिया० लागणें ). २ आकास्मक 


झालेला लाभ किं० इष्ट गोष्ट. 

कढ [ म० कढणें ] पु० ९ पाणो, दूध, तेल, 
इ० पातळ पदार्थ अश्नीवर ठेवला असतां त्याला 
बुडवुडे येऊं लागतात ती अवस्था; उकळी; आधण. 
२ अशा स्थितार्ताल वुडवुडे. २ कांहों ओझें फार 
वेळ डोकयावर वाहिल्या कारणानें डोकें तापून जो 


: अस्वस्थपणा वाटतो तो. .३ आवेग, इसळी , उसळी 


( लढण्याची, भांडण्याची, रडण्याची , मारामारी 
करण्याची , ताश्ेरा झाडग्याची वगेरे ). ४ गहि- 
वर. &कढ ओढून घेणें रागावलेला मनुष्य दुसऱ्या 
कोणाला रागें भरत असतां त्या दुसऱ्याच्या तफे 
बोलून आपण स्या रागाला पात्र होणें.कढ जिरावेणें 
ताशेरा झाडीत असलेल्या माणसाचा ताशेरा बंद 
पाडणे. जाळा वांचून ( [्क० आंग्री वांचून ) 
कढ नाहीं आणि माये वांचून रड नाहाों 
विस्तव नसतां पदार्थाला कढ येत नाहो, आणि 
खरें प्रेम नसतां डोळ्यांतून टिपें गळत नाहींत. 
कढड [ सं० कटाह ] स्त्री० तळण्याच्या 
उपयोगाचे पात्लविशेष . 
कढण, कढवण [ म० कढणें, कढावेणें ] 
न० १ द्विदल धान्य पाण्यांत कढवून त्याचा सार- 
भूत अंश जो सार, आमटी, ३०साठीं काढतात तो. 
२ कढण्यासाठों ठेविलेला पदार्थ. ३ औषधासाठी 
करावयाचा काढा. 
कढणी [ सं० कधूऱसशिजविणे; म० कढणें ] 
स्त्री १ कढण्याची किं० शिलषण्याची क्रिया 
कढविण्याची किं० शिजविण्याची क्रिया 
कडढणें [ सं० कथन्शिजविणे ] अ० क्रि? 
पाणी, दूध, तेल इ० पदार्थांना आभसंयागान 
बुडवडे येण्याची अवस्था प्राप्त होणें. २ सोने, रुपे, 
तांबे, इ० धातु आसेतसंयोगानें पातळ हाणे. ३ 
एकाद्या माणसावर अतोनात क्रुद्ध हाणे; उ० तूं 
माझ्यावर उगीचच्या उर्गाच कढत आहेस ! 
कढत [ म० कढणें ] वि० आतशय तापलेले 
( पाणी, दूध, वारा, हवा, ३० ). &कढतवणी 
न० कढत पाणी 


कढता 


कणगा 


कढता पु० मागे ' कडता * पहा 

कढावेणें [म० “कढणें' चे प्रयोजक रूप] स० 
क्लि? 2 पदार्थाला अश्षिसथागाच्या योगानं वुडवुड 
येण्याच्या अवस्थेस आणंगे ( पाणी, दूध, तेल 
इ० ). २ सोने, रुपें, तांत्रे ड० धातु आस्रसंयोगानें 
पातळ करणें. 

कढी [ स० कढणें ] स्त्री» ताकाला पीठ 
लावून कढवून करतात तें पातळ खाद्यावशाप 
2७णकाद्याची कढी पातळ होणें १ ता दुखण्यान 
अर्वर होणे. २ तो भीतीनें गांगरून जाणे. शिळ्या 
कढीला ऊत आणणें जुन्या पुराण्या गोष्टीला 
नवें स्वल्थ देऊन, क्रिं० स्मरणांतून गेलेला प्रसंग 
उकरून काढून त्याबद्दल वाटाघाट करणें किं ० 
त्यावद्दळ प्रतिष्ठा मिरवि्गे. आमचे “' मराठी 
भाषेचे वाक्प्रचार, म्हणी, इ० २? हें पुस्तक पहा 
कढी गवत न० कढीच्या उपयोगाचे एक प्रका- 
रचें गवत. कढी निंब किं2 कढी लिंब पु० 
एक झाड,-याचो पाने कढीमध्ये खादासाठा 
घालतात किं० त्याच्या पानांची चरणी करतात. 

कढया पु० एक झाड; त्याचें वीज. 

कण [सं०] पु० 2 दाणा (धान्यादिकांचा ). 
२ सूक्ष्म अंश; अत्यंत लहान भाग किं० परिमाण; 
अल्पसंख्या . ३ थेंब. & दाम दुप्पट आणि कण 
तिप्पट दुप्पट दराचा माल असून पुन्हा त्यांत 
धान्याच्या बरोबरीने फुटके कण; म्हणजे टाकाऊ 
धान्य, ३०. 

कणदार वि० १ असंख्य कण एकत्र जुडून 
झालेलें. २ लट्टु कणसें ज्याला आलीं आहेत अशी 
धान्याची ताटे. ३ ज्यांत लठ्ठ आणि टप्पोरे दाणे 
आहेत असें ( कणीस ). ४ तत्त्वत; सकस (कड्या, 
गवत, दाणा, जमीन, गूळ, तूप, इ० ). कण 
लक्षांश पु० अत्यंत लहान कण. कण लोणी 
न० अत्यंत कसदार दुधाचें लोणी ( ज्यांत नाडी 
जाडी तण किं० गोळ्या झालेल्या असतात; याच्या 
उलट तणलोणी . 


कणाद पु० वशोषेक मताचा प्रवर्तक 


कण स्त्चो० वेदनेची तिडीक; पाठ, मान, 
कवर, इ०त भरलेली उतण ( क्रि० भरणे ). & 


कण ऊब [| म० कण--अऊउव ] स्त्री2 वान्ये 
पिकतात ज्या काळा त्या काळो होते जी गरमी ती 
कणक स्त्री उसण भरली असतां कि ० साथ- 


। वातांत जाणवते जी तिडीक ती; कळ. 


कणकणणें अ० [क्रि ताप आला असतां [के 
येणार असतां अंग मोडून येणे; तापाच्या निरे- 
गळीनं पीडित होणें, 

कणकण ,कणकणी स्त्री ८ 2 ताप आला असतां 
किं० येणार असतां जी निरंगळी येते ती. २ अल्प 
प्रमाणांत आलेला ज्वर; अल५ ज्वरांश . 

कणकणें [सं० कलंक ] अ० क्रि2 बिन 
कल्ह्ईच्या तांब्याच्या कि० पितळेच्या भांड्यांत 
कांहा खाद्य पदार्थ ठेविला असतां त्याच्यांत विषार , 
कॅडबॅटपणा कि ० वांति उत्पन्न करणारा धर्म उत्पन्न 
होणें; कळकणें. 

कणका पु० 2 स्वभावाचा 'किं० वतनाचा 


: तापटपणा , कठोरपणा , रागीटपणा , किं० उग्रपणा . 


२ कडकपणा, 
वाऱ्याचा, ड० ). 


ताब्रपणा ( हवेचा, 
क्रि० पडणे वू 


थंडीचा , 


सुटणे, चालणे. 


' पुढ * कन्का ! पहा 


तगादा करणे, एकाद्याकडून 
नोकरांना काम देणें, 


कणक्या वि० 
काम करवून घेणें, 


ड्ठ 


। गोष्टींत क्रूर किं० कठोर असा. 


कणखर वि० १ वापर सहन करावयाला 
समर्थ ( वस्र, इ० ). २ सारभूत अंशाने युक्त 
म्हणून टिकाऊ किं० वळकट ( दारीर, लाकूड, 
इ० ). ३ थंढो, वारा, ऊन्ह इ० सहन करावयाला 
समर्थ. 

कणकावणें, खणकावणें स० क्रि2 ०ची 
खरडपट्टी काढणें; ०वर ताशेरा. झाढणें 

कणंग, काणग स्त्री ० भांवृच्या पाती, वाभ- 
ळांचे फोक, इ०चं केलेले उंच आणि मोठें वरदान 

करणंग न० कगगर ( एक खाद्य कंदविश्षेष ) 

कणगर स्प्री० एक वेल. न० त्या वेळाचा कंद - 

कणगा पु० १ मोठी कार्णिंग(खालों “ काणिंग ? 
पहा. ) २ तट्ट्याच्या दोन्ही कडा एकत्र टिवून 
नळकंडें ककन तें जमीनीवर उभे करून ठेवलेल 
असतें; त्यांत भात , जोंधळे, बाजरी, ३० बेगमीचे 
पदा साठविलेले जातात. ह्या वारदानाला जमीन 
हाच तळ होतो. ह्या बारदानालाःकणगा? म्हणतात. 


कणगी 
कणगा स्प्र/०,कणगुला पु० ? ल्डान कर्णिंग 
२ कणाराचें फळ 
कणपुला खी, कणगूल न०, कगगोली 
स्त्रे० मांबंच्या तट्र्याचें केळेल धान्य ० तसाठ- 
वण्याच्या उपयोगाचे वारढान.वर *कणया? पटा 
कगण, कण्डण अ० क्रे? उमणीने युक्त होणें 
अशा उउणांन किं० अन्य कांहो. आजाराच्या 
आवेगाने विवळणे [२ परमावाधे 
कणत्र खा, कणवा पु० १ दया; करुणा. 
कगवट, कनवऊ स्त्चा० मागे *कडोसरी पहा 
कगतव्रग [ सम० करइणे | स्त्री? ( लेऊरांचे 
कि० आजाऱ्याच ) कग्हग [८ चर फरणें 
कणण अ० क्रि? ( लहान मुडाचे किं० 
आजाऱ्याच) कण्हगे, चिराचरणं, किं० चरफउणें 
कणवळण, कणवळा, कणवाळा, कगवाळ' 
* कन्हवळणे ? इ० शब्द पुढ पहा 
कणद्ा। [ ० कणिश, म० कणीस |] वि 
गावडळ, रानवर, रिठोळ, असभ्पर. ( मालकाला 
भाजठळा कणत चोळून खावयाला दाणे देण्या- 
च्याच उपयोगाचा. ) 
कग४॥ [ स० * कर्णांस 
स्थरी० भाताचे कगीत. 
कणय न० पुढें * कणीस ) पहा 
णा पु० 2 पाठोचा दांडा मानंपासून माकड 
डापर्यतचें हाड. २ डोंगराच्या रांगेचा माथा 
जो अर्थात्‌ लांत्र ेवेप्रनाणे असतो तो. ३ डोंगरावर 
चढण्याची किं० डोवरावरून उतरण्याची 
वाट, ४ रांगाळ|, हळद, कुंकू, गंध, इठ्नां 
भिंतीवर किं० जामेनीवर ज्या आक्लाते काढमात 
त्या संयुचप्राने १० प्रयेक; रांगोळांची नक्षी. ५ 
थान्यादकांचा लांगाडा रात. ६ गाडीचो दोन 
चाकर ज्याच मावता करतात ती पहार; पाय- 
रहाटाचा मधला तुळर; हातरहाटाचा आस. ७ 
सारावेलेल्या जागेवर पिठाच्या रांगोळ!च्या 
के० भाताच्या तुसाच्या पांढऱ्या राखेनें काढतात 
ज्या आक्कात त्या; क० ह्या कामा योजलेली 
रांगोळी, राख, इ०. ८ मोटेच्या वरच्या चाकां- 
तील लाकूड. ९ स्त्रिया वस्त नेसतांना त्या वद्चाचा 
'कमरेभोवते देतात तो वेढा. १० पिंपळी ह्या 
नांवाची औषधी. 
१९ 


चें लबुत्वदर्शक रूप ] 


पाऊड- । 


२८९ 


कणांक 


कणाळो स्त्रा० पोत्यांतून किं० अन्य वार- 
दानामून गळत असलऱ्या धान्याची धार पारांतून 
वाहणार्‍या पाऱ्याचा प्रवाह ( क्रि० जागणे 1] 

णिका [ खॅ० ] स्थो० १ कण. २ थेंब ३ 

सहन वाज, ४ अत्यंत लहान वस्तु. ५ कणी 
( तुपाची, साखरेचा, इ०ची ) 

काणग स्त्रा० वेऱ्च्य़ा पाती, तुराट्या, इ८ 
विणून धान्य[दि ठेवावयासाठो करतात जें वार- 
दान तं 

काणेश [ सं० ] न० धान्यादांच्या तारांच्या 
माथ्याला येतो जा भुट्टा किं० तुरा तो ( यांतून 
थान्याचे दागे काढळे जातात ) 

कण [ खं० कण ] स्त्रो> २ धान्यादिकांचा 
वार]क तुकडा कि० खंड, २ शिजलेल्या भातांत 
करिं० अन्प धान्यांत गभात कथा को राहातो 
अयक्क अश तो|. २ चांगल्या कढवून साठावेलेल्या 
तुपात ज्या जाडी जाडी गाळ्या होतात त्या प्रत्येक 
क० प्रसुचयान; उ० तुयांत चांयली कणी पडली 
आहे, ते उर्गाच डिवचं नको; तुजा पाजे [तेते 
तूप ह>च चमच्याने काहून घे. ४ डोळ्यांतील 
वाहुळी, ५ पातळ भाजीला लावितात जे पीठ तें 
6ऱात:च्या कण्या करणें अनेक वेळां एकाद्याला 
उपदेश करणें, ताकोद देणे किं० काम सांगणें 
(ता ते मनावर घेत नसतां ). ळण्या कण्या 
करण अत्यंत लहानपणा किं नम्रपणा स्वीकारणे 
कण्या खाऊन [मशास तूप लावणें पोटभर न 
खातां शिळक पडलेळे उसे शुष्क थाटमाटांत खर्चणें 
कणा कूट न०, कणं,काडा पु८ तांदूळ कांडल्या- 
वर त्याच्या ज्या कण्या पडतात [के० कोंडा 
नवत ता; उ० हे तांदूळ सडल्यावर त्यांतून 
आच्छेराच्यावर कणीकूट जाणार नाहों. कणीदार 
व? ज्यात कण्या पडल्या आहेत असें ( तूप 
खोबरेल, मध, इ० ). 

कणाक | सं० कणिकऱ्च्क्णांक ] स्थ्वी० 
गव्हाचे पीठ, &एकाद्याची कणीक तिबणें 
के० ळकणके घारखा 16बशं त्याला खूप चोपणे 
]क० कुव्लण; त्याला खूप झांडपणे कणकत 
मीठ न० इुसऱ्याच्या पशाचा पचण्या इतक्या 
म्हणज अत्सल्म प्रमाणात अपहार दुसऱ्याच्या 


। पैशाचा वानयांग करण आपल्या हातात असतां 


कर्णीसस 


२९० 


कत्तल 


त्यांतून हळूंच किं० बेमालूम रोतांन मारलल पंस 
कणीस [ सं० कणिशानच्कणीस ] न० २ 
जोंधळा , मक्रा,ड०ना जो धान्याचा युच्छ्येती तां 
भुट्टा, तुरा. २ केवळ्याचे जं विश पुष्प क० 
त्याचे आंत जो अवयर्वावदोप असतो ता. ३ 
असोल्या नारळाचा देठ. ४ तांदुळाचे उकडलल 
पाठ जे शेवगा, सुऱ्या, किं पोऱ्या ह्या नांवाच्या 
साधनांत चेपून कुरड्या वगेरे तडून खाववाचा 
खार्ये करतात तें पीठ. ५ रथारिकांच्या चक्रा- 
कांत जो आंख इ०चा दिरलेला असतो तां ० 
तितका अवयव. &कणीस प,ग,रा पु० कणत॑ 
बिणसें 
कणू [ सं० कण ] न० कण; सूक्ष्म अंद 
कणेकड न० राहाटगाडग्याचे मध्यवती जें 
लांब लांकूड ( आंस ) त. &कणेकडाच खाप- 
कड करणें एखादी गोष्ट सुधारण्याचा प्रयत्न 
करीत असतां ती उल्ट वाइट करून ठेवणे ( कणे- 
कड लठ्ठ तळईसारखं असते;राहाटाच्या माळ्चे लोटे 
ज्या लहान लहान पट्ट्यांवर बांधलेल्या असंतात 
त्यांना खापेकडं म्हणतात ). 
कणेची बाहुली स्त्री राहाटगाडग्याच्या 
आंसाचां दोन टाके न्या लाकडांवर टंकलेली अस- 
तात व फिरतात, तां प्रत्यक 
कणेर (-री), कप्हेर (-री) [ खे० कणेर 
के० कणेरु ] स्त्री १ एक सुवातिक फुल्झाड 
२ त्याचे फूल. & कणेरी केळ स्त्ची० क्रेळीच्या 
एडांतील ए्क प्रकार. & कणर केळे न० कणरा 
केळ जी तिचें फळ. कणेरा (-र) लुगडे न० 
लुगड्याची ए्क तर्‍हा. हें लुगडे काळ्या किंवा 
तांवड्या जमीर्नींचें असून त्यावर पांढऱ्या चोकटी 
असतात [ पातळ भात 
कणेरी पु ०, कण्हेरी स्त्री? कण्यांचा केलला 
कणेरा [ खै० कण; म० कण, कणी ] वि० 
ज्यांत कण्या म्ह० फुटके तांदळ फार आहेत असे 
( सडलेले तांदूळ ) 
कणेरान न० ( खाटकांच्या भाषेंत ) पाठीचे 
मांस ( खावयासाठो काढलेले ) 
कण्हेर (-री), कण्हेरा (-री), इ० वर 
कणर (-री), कणेरा (-री), इ० पहा 
कतक [ सं० ] पु० निवळीच्या बचि झाड 


कता [ अ० कतावह ] पु० 2 मा. सांगे- 
ली जी हकीकत ती खरी आहे, यांत काँग 
खोटेपणा पडल्यास मी तुमचा अपराधी आहें ३० 
वार्दी.व प्रातवादी हे प्रातज्ञायुक्त जो लेख पंचाइतदार 
इ० कांत करून देतात तो. २ कञखत; रोखा 
कतरवबेत [हिं कतरनार्‌ कापणे;वेत योजना] 
पु० 2 अनेक प्रकारांना जशी जशी वःसर निवेल 
शा युक्तीर्न काडून थाडवया खर्चात कार्य कर 
ण्याचा प्रकार ता; काटकमरनि, बेतावात।न, ख 


करण्याची तऱ्हा. २ चोरून मारून किं? फसवे" 
गेरांनें पैसे वगरे लाटणे, म,रणें किं० खार्णे. २ 
टापर्टापीची रचना कि० मांडगी करें व्यवस्था" 
६ कतरबेती वि १ काटकसरी. २ चोल्न 


मारून पॅसे वगेरे मारणारा ० खाणारा; ३० 
राज त्र.च्या स्वागतार्थ गांवकऱ्यांनी माम” 
लेदाराजवळ शंभर रुपये दिले, पण तो कला 
कतरवेती , त्यानें पन्नासांत पर्व खर्च उरदू-न बाकी 
पन्नास मारले ! 
कतरभेद पु> अ? व० २ हिवमती; डाव” 
च, युक्‍त्या; लबाड्या. २ युःक्तयाप्रयु-या, का 
( जसल्या प्रकारचे एखादा सेनापात शत्रूला मुह 
विण्यास उपयेजतो ) 
कतवर, कतव,र [हिं वातवार] न०अ० 
१ सैन्याच्या पाठीमागन जाणारे ब।जारछुणग 
रिकामटेकड्या गांवकुटाळक्या करण्याचा ज्यांचा 
धंदा , अद्या लांकांचा जमाव. ३ कचरा, अडगळ! 
निरुपयोगी सामान, इ० ( शेवटचे दोन 
हेल्प़ा अथावरून रूढ झाले आहेत ,. & पुकपट 
लष्कर आण सातपट कतव र प्रत्यक्ष फोजेती€ 
सैनिक एकपट पण खोगीरभरतीचो माणत मागर 
सातपट ! उपयुक्त भाग थोडा आणि रद्दी 
तीचा भाग पुष्कळ 
कतार स्त्री, कतारा पु० [ अ० कतार ] ; 
एकामागून एक अश्या क्रमानें चाललेल्या 
पूची ( विशेषतः उंटांची ) जी पोक्ते ती. 
येकड्यांची रांग ठर 
कतेरा [ डिं० कतीरा ] पु० कांहीं कॉ” 
झुडयांचा चीक किं० डोक 
कत्तळ [ अ० कतल ] स्त्री १ कापाकापी 
(यद्धाद प्रसंगी ); क्रिया? करणें, उडवण 


21:44 
> 


क्त्ती 


सरसहा केलेला नाश ॥क०विध्वंस.३मोहरमचें दहावे 
रातल्लांस फकीर लोक मिळून करतात जो वाध तो. 
याच रात्रीला कव्तलची रात्र म्हणतात.या दिवशा 
करवल्यास हसन हुसेन मारले गेले. 

क्ती [ कानडा ] स्त्री० तरवार. 

कंन्रण, कंत्राण न० दुलंभ वस्तूची प्राप्त 
किंवा दुर्गम स्थानों प्रवेशा इ० साधण्याविषयो 
कोणेकाने चातुर्याने बांधलेले संधान. ( कांहा 
गोष्ट साधण्यांविषयो ल्ढविलेली ) धूर्तपणाची 
हिकमत, मसलत, डाव, वेत, युक्ते, धोरण, इ०. 
'छैकेत्राणी (-ण्या) 'वि० हिकमत्या, युक्त्या 
लढविणारा . 

कंत्राट [ इं० कॉन्टेंक्ट्‌ ] न० १ एखादें | 
करण्याबद्दल जो मक्ता घेतात तो. २ भानगड; 


कुलंगडें; लचांड; उ० तूं नोकरीकरतां अर्ज केलेला 


“२ 


कोणास सांगूं नको; लाक वित्चसंतोषी असतात, 
नसतां कंत्राटे उपास्थत व्हावयाचा ! & कंत्नारदार 
पु० मक्तयानें लोकांची काम करून देणारा. 

कंथ [ सं० कांत ] पु० ( लावण्यांत आगि 
शंगारेक कवितेत ) नवरा, पाते. 
*“ कथक [ सं० कथरसांगणें ] वि० २ दंत- 
कथांत प्रवीण, २ दंतकथा किं ० गतकाळच्या गोष्टी 
सांगणारा. २ सावजानेक रीत्या पुराण सांगणारा. 

कथसू [ सं० ] क्रि वि० कसें ? कोणच्या 
प्रकारानें किं० रीतीने ? &कथंडितू क्रि» वि० 
१ मोठ्या कष्टाने; कसें तरी; येन केन प्रकारेण. 
२ कदाचित्‌. 

कथ्ड्या [ सं० कथाऱगोष्ट ] पु ० हरिदास ७ 
गतक्राळच्या गोष्टी सांगणारा, वगेरस तुच्छतेने 
“ कथड्या ? हा शब्द लावतात. 

कथणें [ सं० कथूसांगणें ] स० क्रि० १ 
सांगणें, निवेदिणें. २ तपश्लीलवार हकीगत सांगणें. 
अगोदरच कथून ठेवणें आधांच भाकीत 
करून ठेवणें. 

कथन [ सं० कथनऱ्यसांगणें ] न० २ सांगणें. 
२ सांगितलेली हकीगत; निवेदिलेला वृत्तान्त, ३ 
जें कांही सांगतले तें. 

कथल। पु० गाय, म्हैस, इ०्कांचे अंगावर 
खरजेसारखा रोग होतो तो. यासच कथली स्त्री 
असेंही म्हणतात, छॅकथली खरूज, कथली 


२९१ 


' कथानक 


व्याधि, कथ्ली पीडा स्त्री०, कथ्लें दःख, 
कथलंप.रेंन०, कथल्या रे ग पु०१ फरगो रोग 
किं० उपदंश ह्या व्याधीचा एक प्रकार विं० भेद. 
२ आतद्वाड मटष्य; तापदायक किं० उपद्रवी 
इसम. ३ कोणर्ताही ताषकारक आपात्त. व.थ्व्या 
देवी स्त्री अ० व० ज्या देवोत पोड मोठमोठे 
फुगून चिघळतात अशा देवी (एक त्वचेचा रोग). 

कशली स्त्री० वथलाचे पात्र. वि० वथलाचे 
केलेलें; कथलाचें जे वांहा (तें ). 

कॅथ्ल न० मांठा व.थली; वथलाचें वेलेले 
मोठे भार्डे, 

कथा [ ९० कथन सांगणें ] स्री १ गोष्ट; 
वृत्तान्त; हकीकत. २ वीणा, रूदंग, सतार, इ० 
तंतुवाधे आणि वायुवा्ये ३० ₹रंजामार्ह हरदास 
जें इंबरराचें कातिन करतात तें. २ ( लक्षणेने ) 
किंमत; थारवी; महत्त्व; उ० अहो ल्ज्ञ वरावयाला 
निघाले काँ हजार "चें रुपये लागावयाचेच; 
त्यांची काय कथा ? पण हें स्थळ गमावू नका. 
४ उल्लेख. ५ कास्पित गोष्ट. ६ संभाषण, ७ गघ- 
रचनावशेष, ८ वादाववाद. & कथोद्धात पु० 
गोष्टींचा आरंभ, कथासुख.न० प्ररतावना. कशा- 
प्ररूग पु० गोधंचा ओघ; प्रसुंगाने उपार्थत होणें. 
कथा होणें गोघतच फक्त उरणे; रमातस्पॅ- 
करून किं० नाममात्लेकरून अवशिष्ट असणें, 
म्ह० मरणे; नष्ट होणे, कथाभाग पु० एराण 
इ० ग्रंथांत वेदान्त, भाक्ति ३० विषयावांचून झुड 
राजादि' रित्रर्प वांश असतो तो. व.थाष 
वि० स्मातमात्रेकरून अवशिष्ट रांहल्ला, म्ह० 
मेलला; मृत. कथारूदुर्भ पु० पूवी येऊन 
गेलेल्या विवेचनाशा पुढे येणाऱ्या विवेच्नाचा 
संबंध ,॥कें० असा संबंध डुळवून दाखांवणे, कः करी 
पु० कथा कि० कान करणारा, कथेला वि० 
१ हाॉरदास च्या व.थेळा [किं० कथेच्या प्रस्गा योग्य 
कें० सोयींचा [क० उपयोगाचा. २ नेहेमा वथा 
ऐंकावयाला जाणारा; कथांचा शोकीन, 

कंथा [ स० ] स्ी० गोधडी; अनेक वस्तांचे 
तुकडे एवत्न शिवून जाडें वस्त करतात तें. 
हूकंथाधारा पु० यागी. 

कथानक [ “० ] न० १ छोटी गोष्ट, २ 
गोष्ट, कथात्मक ृत्तान्त, गोष्टीच्या रूपानें जी 


कर्थित 


हकीकत कथावयाची तो. ३ नाटक, कांदवरा , 
ड०चे संविधानक किं आधारभूत हकीगत. 
थ्रित [खं० कश ससांगर्गे] वि० सांभितलल; 


निवदिलळे,. & कथितपद न० ( साहित्य ) 
पुनराक्ते. 
कश्रील न० एक वातु आहे. ताटांना कल्टडं 


याचीच देतात. डाक देण्याचें कामोंडी हें उपपाज- 
तात. याचा डाक कचा असतो.  कश्रील कुरणें 
2 व्यर्थ वडवड करणे. २ तेंच तेंच पुन्हां पुन्दां 
प्रतिपादर्गे; काथ्याकूट करणें. कथील कुटया पु० 
सोनारास तुच्छ्तेनं हा गाव्द लावतात. > 
निरर्थक वडवडणारा; काथ्याकुट्या. कथीलकूट 
स्त्री2 वाष्कळ बढवड; वायफळ गप्पा, कथल्या 
दैवी स्त्री” अ० वब० ए्क रोग, - देवांची 
पुढी पायरी. यांत फोंड मोठे होऊन पत्तरू॑ लाग- 
तात व चिवळतात. याला चिघळ्या देवी स्त्री ० 
अ० व० असेंही म्हणतात. 

कथेकरी [सं० कथा--स० कर्रा (करणारा ) | 
पु० हरिदास देवळांत जो देवादिकांच्या कथा 
सांगता तो. 

कृथ्य़ [ख० | वि2 
कथनीय; सांगण्याजांगा . 

कथ्यसान [ सै० | वि० कथावयास उपक्रामला 
जो कत्तान्ताद तां 

कंद | सं० ] पु० कांदा. २ सुरण, अठ, 
केळ, इ० झाडांच्या मूजप्रदरेशां जो पिंडाकार 
अवयव असतो तो. ३ ( लक्षणेने ) गड्डा, मूळ, 
उगम, ६०; जसे आनंदकंद, सुखकंद, इ०.& 
कंदमूळ, कंदमूळ न० भक्ञगोवग्रोनी असे जे कंद 
मुळ्या , ३० त्या. ( अनेकवच र प्रायः प्रयोग ). 

कडू पु० १ रेशमाचे सोंवळ्यांत नेसावयाचे 
युरुषांचें वत्र. २ घटक द्रव्याची योग्यता ,युगवत्ता , 
गुरुत्व किं० घनता. 

कद [ अ० कदूऱ्उंची ] १ किंमत, थोरवी , 
योग्यता. २ माततवरी, पत्रास, किंमत , पात्रता; 
उ० तुझा काय कर लागला आडे माड्पाशों वाद करा « 
वयाला ? २ गोर्णाच्या दोन अर्धुकांस जोडणारा पट्टा 
२9 एकाद्याचा कद जिरावेणं किंन्मोडणं त्याचा 
नक्षा उतरत्रिगे,त्याची घमेंड जिरविणें. कद प! हणे 
*स पाहणें; किंमत करणें; लायखो अजमावणें. कद 


शू 


4 


सांगावद्राला योग्य: 


ह, १) 


घरणे हिंमत न खं देण, कद सोडणे खचणे, 
गालतोत्साह हाणे. 

कदुन | अ ] ल १ 
( युद्धादकांताळ वगेरे ). २ यद. 

कडन [ सं० कु ( वाईट )--अन्न | न०( 


वीत्तल, नादा. हय्या 


घृततादराहत इरीक, राळा, ४० निकट धान्याचे 
जे अन्न त. २ हलक्या प्रतीचे, नारस, कसर्हांन, 


आणि राभस असें अन्न. 
कदंब | सं० |] पु० २ प्क़ प्रकारचा वृक्ष; 
कळंब्र. २ समुदाय. २ ज्योतिष ) शततारका. 
कडवा [अ० कतात्रह | पु० मार्गे * कतत्रा'पहा . 
कदस | अ० कदमऱ्य्पाऊळ | पु० पाऊड; उ० 
अर्डाचशे कदमावरील पाखरू त्याने वाणानें अचुक 
मारले. 
कदुर [| अ० कट. | स्त्रा० ८ तब्य़त , स्वभाव, 
प्रकछात ( एखादी गोष्ट साहर्याच , न साहण्याची 
वगैर ); उ० रामा धन्याची कदर संभाटून वागतो. 
२ छाप; आपला मान ठेवला जाईल अश्या प्रका" 
रचा स्वभाव; छहुवामत; धाक; जरब; वचक; उ० 
श्रांमंतांची आपल्या रुरदारांवर इतकी कदर असे 
कां त्यांच्या आज्ञाहेर ते कथोच जात नसत. ₹ 
छाती , प्राज्ञा, डिमत: उ० अबदाली ची काय कर 
होती मरार्र्यांना जेरास आणावयाची ? दुफडीमु> 
त्याचें साथळें. & एक द्याची कदर क ढणें किं० 
सोसणे त्याची तऱ्यत संभाटून, त्रास सोशीत, 
बोलणां खात, कौरे वागणे; उ० तो नरहरपँत 
इतका खाष्ट आहे कॉ त्याची कदर त्यांची वाद” 
कोच सोसू जाणें; उ० मळ आजारी पढें म्हणजे 
आहाशेवाय कोण त्याची कदर काढूं शकणार 
कद्रदान तरि० खालां स्वतंत्र शब्द पहा 
कदरणें अ० फक्रि० दमणें; शिणगें; त्रस्त होण 
कदरदान [ फा० कदरऱ्चर्किमत; दानिषव चरर 
जाणणे ] वि० युणांची पारव करणारा; सुगर* 
कद्र,पु०,न ०कंदरी,कंदरा स्त्रो०«[सं०]१ 
गिरिगव्ह्र, २ पर्वतांतील लेगें. ३ कडा. 
कंदर्प [ सं० कात्मत दर्प यापासून ) ४” 
कांदा. २ कामदेवाचें नांव; मदन; मन्मथ 
न इटे )-रअर्य 
कदरये, कदर्यी [ सं० कद ( वाईट ) 7” पक 
( धनी, स्वामी ) ] पु० द्रव्य खचितांना म्रृत्युप 
ज्यास दुःख होतें तो; कृपण; चिक्कू 


कद॒ल [ सं० ]स््रा: न० केळे 

कद॒ळण अ० ॥क्र० सागट्यांचे डावांत जुगल्या- 
नंतर वारा, बेती, इ० जुगडाव घेणें. ( खाला 
कदला याचा पाहला अर्थ पहा ). स० क्रि 
धालावण, काठणे, ढकालणे ( काळ ). 

कदला स्त्रा दुफाशा खेळांत वारा, ब्रेती 
दुडी, आठ, इ० जे डाव ते प्रत्येक. 

कदला [ सं० ] केळीचे झाड; केळ. 

कदा [ सं० ।) क्र० वि केव्हां ? कथा ? 

कदा क.ळचा ॥व० जुना: वहुत काळाचा 
जुनाट जां तो (मित्र, वृत्तान्त, इ० ). कदाकाळीं 
क० 1व० क्वाचत्‌ प्रसंगा, केव्हां तरी; फारा 
राना;कधामधो; उ० [नेत्यश: येणाऱ्या माणसापेक्षा 
कदाकाळ| येणान्या माणसाचा आदर अधिक होतो 
केदाचत्‌ क० अ० न जाणो;चुकून: नक्की जरी 
नाहा तरी अश्शी शक्यता आहे का; उ० कदाचित 
चावू तध्याकाळांही पुण्यास येऊन ठेपेल.कदापि अ० 
कन्हाह, कधाहा, (नकारार्थी प्रयोग); उ० मो तां 
सर्व भावंडे ओळखतों. वासंती कदापि चिंतामणी 
भांडणार नाहा, पण मंदाकेनी व विभाकर याचें 
मात्र सांगवत नाहीं [ अपभ्रंश 

कदनक्न न० मागे कदक्ष पहा. त्याचा हा 

कदाळी [ सं० कदन ] स्त्री ० परचक्रादिकांचा 
ग्रामास कें० देशास जो उपद्रव होतो तो,-नास- 
धूस , जाळपोळ, प्राणह्याने , वित्तह्याने , ३० 

कंदाळू [ ७० कदन--म० आठू ] न०महाव- 
ळेश्वरा आढळणार एक उत्कृ फूल ते. यास तेथील 
लॉक महादकांदा, भूकमळ, असेही म्हणतात 

कुंदी | स० कंद ] वि० कंदाच्या रंगाचे 
पिंगट, तांवूस .पु० कंदी रंगाचें पागोटे इ० 

कर्दास | अ० कर्दाम ] वि० १ चिरकाल 
चालत आलल ( वेतन, चाकरी, चाल रीत, धर्म 
( इ०). जुनाट; फारा दिवसांचा 

कंदाल [ अ० कनूढोळ ] पु० फाणस 
ज्यांत दिवा लावतात असे एक प्रकारचें काचेचे 
पाल. २ ८तळचा लामणादवा, २३ टांगावयाचा 
पतळेचा दिवा ( ज्याला पांच कि० सात वातेरी 
असतात ) 

कंडरुक [ सं० ] पु० चेंडू 

कदेल स्त्ची० मागें कदली याचा पहिला अर्थ 


२९३ 


। 


, लांत्र घर वांधलेलें 


कधी 

पहा. यासच कदेला खी ०,कजेली स्ी०, कजेल 
न० हे प्रतिशब्द आहेत. 

कदेलणें अ० क्रि० मागें कदलणें अ० क्रि० 
पहा. कजेलणें असाही यास प्रातेशव्द आहे. 

कंदोरी स्री १? गल्वरते वगैरेंच्या उपयोगी 
पडणारे असे मोठे दोर वळण्याकारेतां जें लांबच 
असतें ते. २ मुसल्मान लोक 
पिरास नेवेद्य, फाकरास भोजन , एतद्रप जें अन्न- 
दान करतात तें. ३ स्त्रिया आपल्या गळ्याभोवतों 
जो मंतरलेला दोरा, गंडा, वगैरे वांधतात तो. 
४ कंजारी जात किंवा त्या जातींचा इसम. 

कंद्या [ अ० कनदील ] पु० फाणस; कंदील. 

कद्र [ खं० कदर्य ] वि० कंजष: , चिक्कू; 
लाभा; हावरा; कृपण 

कंधरा [ लं० ] स्ी० सान, सीवा. 

कधीं [ स॑० कदा ] क्रि वि० २ केव्हां? 
कोणत्या वेळीं ? २ कदापि. छकधों कधीं क्रि० 
वि० केव्हां केव्हां;मधून मधून; केव्हां तरी.कधींच 
क्रे० वि० २ केव्हांही. २ मागेच; पूवीच; किती 
तरी दिवसापूर्वी. कधीं काळीं ॥क्र० वि० फार 
पूवी;किती तरी दिवसांमागे;उ०कधींकार्ळा तुमच्या 
बापजाद्यांनीं लढाया मारल्या म्हणूनच कां नाहीं 
तुमच्या सरदारक्‍या ? एरव्ही आज काय तुमची 
लायकी ? कधीचा वि० २ केव्हांपासूनचा; 
फारां दिवसांचा; उ० कधीचा माझा सत्यनारायण 
करावयाचा राहून गेला होता, तो आज झाला. 
२ कोणत्या वेळचा ? कघों तरी क्रि वि० २ 
केव्हां तरी. २ कोसो; अधूनमधून. कधीं 
नवत, कधीं नव्हत [ कधो--न--होणें ] क्रि० 
वि० कधीं न होणारी गोष्ट पण ती झाली अद्य 
वेळो. कधीं नवतांचा, कधी नव्हतांचा वि० 
प्रिय, परंतु कचित्‌ प्रसंगी भात्र भेटणारा , येणारा , 
के० घडणारा; कधीं न होणारी किं० क्वचित 
होणारी गोष्ट ज्याचे ठार्या सिद्ध झाली असा; उ० 
कधो' नव्हतांच्या तुम्हीं आमच्याकडे आलेल्या , तेव्हां 
तम्हांला जेवल्याशिवाय आम्ही सोडीत नाहीं . क्धी- 
कधीं,कधींमधीं क्रि० वि० अधून मधन; क्वचित्‌ 
कघ्रींशीक (-स्रक) (कधास याचे गांवढळ रूप) 
क्रि० वि० केव्हांसं १ कधीं ? कोणत्या वेळी ? 
कध्धां [ कधा याच जारदार र्प ] ञ० केव्हां 


कनक 


सुरां ( न );उ० आतां जर तू खेळावपाला आला 
नाडॉस तर मो तुड्याधो क्या वरोलगार नाहा ! 

यं तुपाळयां क्री उपा केव्दां सुक्‍त्तेचे 

देव तर केव्शां विपन्नावस्था अशी च संसारांतील 
स्थाते असते; नहेमांच स,रषी स्थरात नसते 

कनक्र [ सं० ] न० ९ सोव. २ धोतरा. & 
कन नार यग पु० आति श्रासान्‌ मयुष्य:कुवेर; 
नवकोट नारायण. कनकरााद्रे पु० मेर्पवेत. 
कनक्रफळ न० धोतऱर्‍्याचें फळ. 

कनका प० १ खभावाची असइनशलिता; 
प्रकृती चा गरमयगा; कडकपणा; उ० राधावाईच्या 
घरां नको हॉ पोर पंडावप्राला, तिच्य़ा कनक्या- 
खाठ़ॉ ती कसची स्किते ! २थंडी,वारा ,इ०कांचा 
कडाका, कचका; ५० थंर्डाचा कनका सुरत 
चालला, उ० गेले पंघरा दिवस वाऱ्याचा कनका 
चालडा ( पडला ) होता, पण आज शांत आटे 

कनकाऱ्या वि> फाजील उंच; आते उंच वाढ- 
लेला पण काटकुळा 

कनक्तांवळा पु० १ एक प्रकारचा पतंग किं० 
वावडी, २ वाण ( ज्यांत दारू ठासून भरली आहे 
आणि ज्वाळा बत्ती लावेली म्हणजे उडत उंच 
आकाशांत जात असें कागदाचें नळकंडें ), 

कनय, क?इव स्त्री? प्रा्ना; आर्जव: दयेव- 
देळ याचना; दया किं ० करुणा भाकणें 

कनवठ स्त्री १ कडोसरी.२ कटिप्रदेशा खर- 
जरेसारखा रोग होतो तो. 

कनवळ, कनवळा, कनवाळा स्त्रा० अन्त:- 
करणाचा दयाद्रे भाव; एखाद्राची दु:खद 
स्थाते पाहून दमेचा पाझर फुटतो तो; उ० 
तुला तित्रा फारसा कनवाळा येतो आहे गे £ 

कनवाळू वि प्रेमळ,किं ०दयाळू अन्तःकरणाचा 
दुसऱ्याची दुःखद स्थाति पाहून ज्याचें हृदय तळ- 
मळत असा [ रानवट 

कना वि? गांव्रढळ, अडार्णा, असंस्क्रत , 

कन त (-धर ) [ अ० कनात ] स्त्री० डेरे, 
राढूट्या, इ० कांच्या कापडी भिंती किं० त्यांच्या 
भावताळां जो पडदा उभा करतात तो 

कनात [ अ० किनाअत्-ताप्त ] स्त्री० 
"वाद्याच्या खाष्ट नोकरीच्या खस्ता काढणे र्कि० 
सोसगें; एखाद्याचा तुसडेपणा , खाष्टपणा , वगेरे 


२९8 


सेहन करणं; उ० वळवंतराव आजारा पडल्या- 
पाखून फार तुसडे जाळे आदत; पण र्‍्यांची कर्नांत 
साखन त्यांची खून त्यांची चांगली आुश्रपा करतत 

कनांदेणे [ कु ( वाईट तऱ्हेने ) : नांदणे 
( राइुर्णे ) ] अ० फ्रि० दारद्य, देगेंकल्यांचा 
तगादा, इ० संकटांमुळे जर्ज( होऊन जाणें. 

कनाळा स्त्री पागी, धान्य, ३० चा 
दानां तून गळणार प्रवाड 

काने [ से० अल्प किंवा युवन्‌ ] वि० १ 
वाकटा; सवात धाकटा, २ गोण: अधम २३ सवात 
नीच प्रतीचा. ४ कमी, गग, हलका. ८ आते 
लडान.छक्रानड पक्षा क्रि> त्रि निदान: क्रेमान- 
पक्षा; कजीचकरमां; गॉग पारेमाण आंगकारलें तरा 
उ० रामधराळा जावयाचें तर कानेठ पक्षी दोनसे 
रुपय्रे खच लागेल 

कानेष्ठिका [ ० ] स्त्रीळ्करांगुलळी , करंगळी 

कने [नका [ सं० ]स्त्री० नेत्रांच्या वुवळांचा 
जो मध्यवती प्रदेश ,-जेथे पदार्थ प्रथोगराबेत होऊन 
नेत्राबेपप होतात-तो; डोळ्यांतील वाहुर्ला 

कना!जा, कन्डाजा [सं० कान्यकुब्ज ( पूर्वी 
असडेहे एक शहर) यावरून ] पु० २ ब्राम्हणांतील 
एक जात. २ त्या जातोचा ब्राम्हण 

कन्प्रका [ ल० ] स्त्री८ कन्या,तुलर्गा,वाला, 
कुमारी 

कन्या [ ख० ] स्त्री 2 वाला, कुपनारेका, 
सुला. २ खस्थ वारा राशॉतील सहावी रास 
६$कन्परागत पु० १ कन्पाराशीचे ठाया वृह- 
सताची जी स्थिते ती,. किंवा तदुपेजाशित जो 
काल तो. हा काल सिंहृह्थानंतर येतो, व तो 
शुभ समजतात. सिंइ्स्थांत थांबलेला लनन, मुंजी 
यांव कारेतात. न० इुंडा, कन्पर'दान (-प्रदान) 
न८ ववाहावधीने मुलगी वरास देणें. कन्या” 
दुषण न? एखाद्रा कुमारेकेस भ्रष्ट करणें. कन्गरा 
दु ष उु० अफकोति , रोग, वगेरेसारखा कुमा” 
रक्रेचा दाप, कन्ग्राथधन न० हुंडा कन्यापुत् 
पु० आवेवाहेत ल्लीचा मुलगा, त्यासच कार्नान 
म्हणतात. कन्प्रांप्रसू स्त्री० ज्या स्त्रीस साऱ्या 
सुळांच नेहेमां होतात अश्ली, कन्य्रापुर न? 
जनानखाना; अन्तःपुर, कन्य्रारास वि ० वायकया 
कतृत्वहीन; पंढ. कन्याछुल्क न० नवरीच्या 


बार- 


कग्याळ 
गुजराथेत असला 
कन्प्राहरण न० कुमारिकेत 
कुमार्राल पळवून नेणें; तिजवर 


बापास वराने दिडेया हुंडा. 
चाल ख्ढ॒ आहे. 
हरण करून नेगे; 
बलात्कार करणें. 
कन्प्राळ स्त्री» 2 केळीची एक जात. २ तिचे 
फळ. यास कन्ग्राळें न० असेंदी म्हणतात. 
कन्डगे, कण्टुणें अ० क्रि ज्वरादिव्यथेमुळें 
खासोच्छूवासपूर्वक ग्छानतेनें शब्द करणें. 
कन्ट्व स्त्री” दयेची प्राथना [किं याचना; 
विनवणी. 
कन्श्वळणें, कनवळणें [ म० कनवळा ] अ० 
क्रि० दप्ाद्र होणें, करुणेने कळवळणें; एखाद्या- 
बद्दल अंत:करण पारणे. 
कन्ड्वळा, कन्हवाळा पु० कळवळा; दयाद्र- 
भाव; दुसऱ्या ची विपात्त पाहून झालेली अस्वस्थता . 
कन्हवाळू, वि० दया; दुसऱ्यावद्दळ कळवळा 
वाटणारा; दुसऱ्याच्या दुःखाने दयाद्रेचित्त होणारा . 
कन्हारणें स० क्रि० दुखविगें; पीडिणें; जर्जर 
-करणे . 
कन्डरारी, कन्हेरी स्त्री कप्हण्याचा किं० वि- 
ञ्हूळण्याचा जो व्यापार तो, ( क्रिया० करणें ). 
&०च्या न.वाने कनःरी गाणें ०च्या नांवानें 
खडे फोडणे; ०ला दूषण देणें; ०च्या विरुद्ध तण- 
तणणें, चरफडणे, ३० 
कन्डाण्हण अ० क्रि कण्हणे , विव्हळणें 
'कन्डें न० कण्हणें, विव्हळणें ( क्रि चालणें 
-होणें, करणें ) 
कन्हेर स्त्री ० मागे कणेर (-री) [ सं० कर- 
वीर ] स्त्र!० पहा 
कन्ढया [40० क्ण; ॥हिं० कन्हीया; श्रीकृष्णाचे 
नांव ] 3" गमत्या, खेळकर, आनंदी, प्रेमळ 
लाडका, गोड, असा जो भक्तांचा कनवाठू 
कृष्ण तो; उ० “करदेया , बजाव वज्ञाव मुरली 
कप पु ०सुरमाडाचे अंगास पांढरा कापसासारखा 
चुरा असतो तो. याचा विस्तव पेटावेग्याचे आणि 
रक्ताचा प्रवाह थांद्रविण्याचे कामो उपयोग होतो 
सचचकमकीच्या गारंगोटींने पाडविलेलळी ठिणगी 
'पकडावयाच्या कोमोही कोकगांतील लोक या 
कपाचा उपयोग करतात. 
कंप [ सं० ] पु० १ तलवारांचें पाते एकवार 


२९५ 


कपट 


हालांवेलें असतां जत हालत राहतें तसें हालणें,. 

थरधरगें , कांपे ( भीतीनें शारी", वातादेकान 

पाने, इ० ); उ० हातांत सुरे घेतलेले चोर इष्टीस 

पडतांच त्याच्य़ा शरीरास कंप सुटा; उ० 

त्याच्या शरीराचा कंप झाला, २ गवडं तान घेत 

असतांना वगेरे त्याच्या ध्वर्नांच्या, कंठाच्या , ३० 

च्या ठायो जो युण किं० प्रकार उपलभ्यमान 

होतो तो. &कंपायमान होणें १ भोौतानें, कांपू 
लागणें, २ हालणें, लटलरणें, हादरणें, इ०; उ० 

र्‍्याच्या झोतामुळें समुद्राचे पाणी कपायमान होत 

होतें. कंपवायु [ सं० कंप--वायु. ] पु० शरीर 
निरंतर कांपत असावें अशी जी वातावेकाते होते 
ती; डोकें, हात, इ० अवयव ज्या वायूच्या विशे- 
ताझुळें तदा कांगत असतात तो वायु. 

कपचा पु०, कपडी स्थ्र० टका, कळ्पा, 
तुकडा ( पाथरवट वौरे दगड घडवितानां दगडाचे 
जे उडतात ते प्रत्येक ). 
कपट [ सं० ] न० १९ ल्वाडी, ढोंग, कावा, 

लच्चोगेरी, खोटेपणा, फसवेगिरी, छपवाछपवी. 
२ पाप; किंतु; साशंकता; उ० विमल, माझ्याबद्दल 
तुझ्य़ा मनांत असळें कपट कां आलें ? ३ दुष्टपणा, 
नीचपणा, इ०. & कपटानेंदा स्त्री० व्याजनिंदा; 
प्रच्छन्न निंदा. कपटपाश , कपटफांसा पु० खोटा 
फांसा; दत खेळणारांनों मंत्रादे ।वियेनं आपल्यास 
मात्र इच्छित डाव पडावा असा भारलेळा फांसा 
असतो तो. कपटबाब स्त्री०१ खोटी किं० निरा- 
धार फिर्याद. २ खोटेपणाने किं० दुष्ठाव्यानें एखा- 
द्यावर केलेडी फिर्याद. कपटसूति वि० लचेगिरीचा 
अवतारच जणों असा माणूस. कपटरूप न० सोंग; 
खोटें रूप; उ० इन्ध अहल्येकड कपटलूप धारण 
करून गेला; उ० मारीचाने सुवरणमृगाचें कपटरूप 
घेऊन सीतेस भुलावेडें. कपट'वे ग्रा स्त्री ०खोटी विदया 
( ज्यायोगे एखाद्याचें आहेत साधतां येतें अशी ); 
दुसऱ्यास फसवून आपला कावा साधून ध्यावया- 
जोंगी अक्कल, हुषारा,, ३०. कपटवशा पु० कप- 
टरूप पहा. कपटा घु पु० युणाकाराचा एक 
प्रकार. २ लच्चोगेरीची मूसच जणों काय असा जो 
मनष्य तो. कपटस्ज्राति स्थ (० ्पाजस्ताते; प्रच्छन्न 
निंदा. कपटाह स्!० कापट्य, कपटी वि? 


कपटा 


ठछुच्चा, सारक, दु2; अनेक कप> करणारा:ज्याचे 

मनांत दुसऱ्याविपया कपट्याद वसते असा. 
उटा पु० चटारा, रडी तृकडा, ( 

दाचा, झाडाच्या पानाचा, वेर ). 


काग- 


कपडलेप पु० कुपी, वरगा, मडके, इ० मध्ये । 


औंपतांचा द्रव्य धाळून वर कापडाचे वेटटन गुडा£न 
त्याचे वर चिखळ ठिंपून तें भट्टात घाळून आपध 
तयार करतात; त विखळ नलियलेले कपड्याचे जें 
वेटन त्य़ाला कपडलेप म्हणतात 
बडा [ हृ० ] पु० कापडाचे शिवून ल्याव- 

चग्रासाठो तयार केळेठ जते ( अंगरब्वा, वंडी 
चोळी, इ० ). & कपडालत्ता पु० कपडे वगैरे. 

केयण, कंपणक.टा पु० अत्यंत सूक्ष्मपणाने 
व्णजे अगदो तंतोतेत वजन दशीवणारा 
(सान माता ,हरे,इ०वजन करावयाची असते ती) 

कॅपश | सं० कपूऱन्दालगे, 4रथरणें ] अ० 

पक्क कांपे, थरथरणे, हाळणे 

कपदर| स्त्र खयदडो; खवदाड: डोंगरांत 
आवड धावड रीतीनं खांदून केलेली जागा: ओवड 
वांत्रड खड्डा, जर्मानांची चौर, 

कःपद थे [ ख० कः: ( कोण)--पदार्थ(वस्तु)] 
सु० कुचकामाचा किं० व:काराहं माणूस क्रि 
वस्तु; ज्याच्यावरद्वल कसलीच कक्षात वाळगावयास 
नक असा माणूस ्किं० पदार्थ; झुळक किं शुद्र 
वस्तु कॅ० माणूस; उ० रामभाऊ मला कः:पदार्थ 
आहे; मी त्याला केव्हांच उलश्रून पाडीन ! 

कंपन [ सं०कंपून्कांमणे ,द्ालणें] न० कांपणे 
थरथरणे, हालणें ( पानांचें, पाण्याचे, शरीराचे 
वगैर ). वि० हालगारं, कांपणारं. पु८ 2 शात्त्र- 
विशद. २ शिशिर क्रतु 

कंपमान, कुंपायमान .तरि० कंप किं० कांपरें 
सुटलें आहे ज्याला असा; हालणारा 

कपर स्त्रा2 कपरा, टवका, कळया ( पाथरवट 
वगैरे दगडाचा उडवितो तसा )> तुकडा 
श(क्रया ० उडणे, जाणे, निवणे) 

कपरथूळ ([ 16० ] पु० मलमर्लाच्या कापडां- 
तील एक प्रकार 

कपरा पु०, कपरी स्त्री? वर कपर प 


कपद्‌, कपदंक [ खं० कपर्द ] पु० १ 
शंकराच्या जटा, २ कवडी 


१ 


2०, 


तराजू 


। पुढें दारे असलेले वारदार 


कपाल 


कपदिंका [ सं० ] स्त्री> मावडी . 
कपदां [ सं० | पु० ज्याच्या डोक्यावर कपट 


( जटा ) आहे असा देव "8 ठोवा 
कपळा पु० कळपा, ढल्पा, रवका, कपरा. 
इ०; ( दगड, गिलावा, भित, लांकूड, इ चा) 


कया, कप्पा पु८ 2 खग, पूड ( चंची, पटी 
कपार, बॅगेरस असतात तसे), 2स्त्राचा जो 
तुकडी ता. २ ठगळ:; या अथी कप्पी स्त्री हा 
विश्लेप ख्ढ॒ आहे. 

कपाट [| स० |] न० 2 दरवाजा, २ दर- 
वाड्याच्या ज्या दोन झडपा र्‍यांवैकॉ प्रत्येक, ३ 
पेटीसारखे उंच आणि उभे सामान वगरे ठेवप्याचेंव 
> कपाटोद्वाटन न? 
विळी. कपाटय पु० वरफोड्या, कपारवल्षा यु० 

छातीचा माणूस 

कपात | अ० कफअत्‌ | न८ खजूर ४० 
ठवग्याकरतां खारकच्या पातार्चे जे पोते किं 
वारदान करतात तें. 

कपार [ अ० सखफूर ] न०, स्त्री डोंगरांतील 
सांधाकरूचीचे जे भाग ते प्रत्येक; खवदडी , यहा , 
गारगव्टर , कोटर, ड त 

कपाळ, कथाळ [ खं० ] न० 2 डोक्याची. 
कवर्टी. २ डोकें. ३ मडकयाचे जे अनेक तुकडे ते 
प्रत्येक; ख्वापर . ४ भालप्रदेश , लळाट ( जेथें आपण 
गंध लावतो तो केशांस्वाळचा व भुवयांच्या वरचा 
पठ्ठा ). '५ सदसत्कळ भोगण्यास कारणीभूत जा 
पूवकर्माचा पारेपाक असतो तो; नक्लीव; दैव. 
६आपल्या ललाटो आपल्या पूवकमांनुसार आपणास 
काय फल प्राप्त व्हायचीं आदवेत याचा जो लेघध 
ब्रह्मदेव लिहितो तो. छकपाळ उठणें वि? चढणे 
कपाळ दुखू लागणे ( झारारिक पीडने कि 
मानासिक व्यथेनें ); उ० या पोरीने ' चेंडू द्या 
म्हणून माड कपाळ उठविळें आहे. कपाळ काढण 
नशीब्र काढणें; उंच पदवीप्रत चढणे; सरिथाते प्राप् 
करून घेणें. एकाद्यावर कपाळ टेकणे ( लक्षणेने ) 

च्यावर वितंवणे; त्याच्यावर भरंवसा टाकून 
वसण, कपाळ घुवून पाहणें एखाद्याच्या नक्कींबी 
काय [लाहळल आहे हें पाहू जाणे; ( हे अर्थातच 
शक्य नाहों. हा वाकप्रचार नेहमो नकाराथींच 
वापरावयाचा असतो ).कपाळ फुटणें दुदैंवाच्य 


कपाल 


फेर्‍्यांत सांपडणें 
ताइर्ड्‌ फल होण्यास दवार्न कारणाभूत हाण 
कपाळभर छऊुंकू हातभर बांगड्या सुवासिनी- 


उत्कर्षांचा प्रसंग दिसत असतां 


-<९७ 


र 
। 
। 


पणाची स्थित, कपाळाचे कातडे नेणें एखा- 


द्याच्या सुखास आग लावणें; एखाद्याचा उत्कर्ष 
होत असतां त्यांत आढवें येणे. कपाळ जाणें 
सुस्थात ,उत्कप ,इ० गमावणे, किं० घालवून वसणें 
कपाळाचा रघ (रेषा ) उघडणे (उनरणें) 
दु:]स्थात संपून उत्कर्प पावणे; भाऱ्यकाल अनु- 
भावण, कपाळाला केस उगविणें असंभाव्य 
गाष्ट हाणे, कपाळावर हात मारणें निराक्षा, 
दु:ख ,उद्वेग,इ० भावना व्यक्त करणें; “*पुटेके माझें 
नशीव ! ?? *“दुदेंव माझे, *? वगैरेसारखे वचार 
व्यक्त करणें. एकाद्याच्या कपाळाशीं कपाळ 


। होत नाहीं तें; नशोब 


कपास 


ती. २ दरवाज्याच्या चवकटीचें वरचें जे लांकूड 
ते; माथा. ४ विहिरांतून पाणी काढावयाच्या 
पोहऱ्याची किं० घागर्रांची दोरी ज्या कर्प्पांवरून 
फिरते ती कप्पी ज्या आढव्या लाकडाला 
जर्डा लेली असतें तें लाकूड. ५ मलुष्याचें नशीव (जें 
कपाळल्यी पट्टीवर लिहलेले असतें). कपाळपांच- 
शेरी, कपाळपांसरी स्त्री ० कांहों शुभाशुभ प्राप्त 
होण्याविषया देवरूप्‌ जें प्रमाण असतें, ज्याचें 
अन्यथात्व देशान्तर केल्यानें वा कालान्तर केल्यानें 
ललाटालांख्त; उ० 


' कोठेंडी गेला तरी कपाळपासरी वरोबरच. कपाळ- 


घासणें त्याच्याशों साहचर्य करणे; त्याच्यामागे. 


[च्या कासोल्याप्रमाणे 
आपणाला कांहो लाभ होईल अश्या आझ्ोनें ) 
२ त्यांचे अनुकरण करणें. अपकीर्ति, दारिद्य, 
इ० कपाळाल येणें अपरकाति, दारिब्य 
भोगास येणें. कपाळीं काटीं घेऊन जाणें निघून 
जाणें; पोधारा करणें; यःपलाथन करणें; काळें 
करणें. कपाळीं डाग लगणे कलंक लागणें; वद- 
नामी होणें; त्रेआत्र होणें; काळिमा लागणें 
कपाळीं भद्रा असणे विपन्नावस्थेत निमझ असणे 
दारिद्यांत खितपत पडलेले असणें. कपाळकरेटा 


42०0 


जाणें ( त्याच्यापासून ' र 
। एकदम आणि जोराने मारतात. 


वि० देवहीन; फुटक्या नशीबाचा . कपाळकष्टी ही 
कपाळकुट, कपाळखटखट स्थी० २१ संददुर्डास ' 
कांहीं समजाविगे कि० दुराग्रही जो त्यास आग्रह । 


डावय़ाक्ष लावण, .इत्यथ जे उपदेशा दिरूप पारश्रम 
करावे लागतात त. २ दुसऱ्यास त्लास यावयाजीनें 
वहुत ज भाषण तं. कपाळकष्टो वि० अत्यंत बास- 
दायक काम नाइलाजाने करणारा; कष्टाचे काम 
करणारा, कपाळकाठा! सरा कोष्ट्याच्या मागाचा 


एक भागावशेष. कपाळडुखी स्त्री निरंतर कपाळ ' र 
' होईल. कपाळरेषा स्त्री० मतुष्याचें नश्ञीव ( जें 


दुखत अतावें अशी जी रोगाविक्ाते ती. कपाळ- 
पट्टा पु० घोड्याच्या ल्णामाच्या ज्या पट्र्या 
व्यांच्यापैको जी पट्टी घोड्याच्या कपाळावर असते 
ती;सरोसरीचा एक भागविशोेप कपाळपट्ठी स्त्री ० 
१ कपाळाचा विस्तार, २ मुलांच्या कुंचड्यास 
कपालप्रदेश! यावयाजागी जी पट्टी लांवेळेली असते 


फुटका वि० कपाळकरंटा. कपाळफोड स्ती वर 
कपाळकष्टी स्थ्री० पहा. कपाळफोडी स्त्री० ण्क 
झाड, ज्याला चिरवोटी, फोपेटी, अशा दुसरा 
नांवें आहेत. त्याचें फळ ज्याला 'कपाळफोंडा'म्हण- 
तात त्यांत वारा असतो. श॑ फळ मुलें कपाळावर 
हें फळ फुटतांना 
फाडडिशो भोठा आवाज होतो. ह्या वरून कपा- 
ळफोडी ह्या नांवाची उत्पत्ति.कपाळफोडया वि 
१ मनांतील इष्ट गोष्ट सिद्ध होइईंनाशी झाली 
असतां कपाळ फोडून धेण्याचा स्वभाव ज्याचा तो. 
२ कपाळकूट करणारा जो याचकादि तो. २३ 
कोणीही तापट ,हट्टी, आणि आडदांड माणूस. कपा- 
ळमसाळा अ० खेद किं० आश्चर्य यांचा वाचक 
उद्गार; उ० काय ? त्या सुशिक्षित तरर्णानें एका 
अविंधाश] निका लावला ? कपाळमाळा ! स्त्री० 
मुंड्को ओवून केलेली माळ, जौ शेकर भूपणा- 
प्रमाणे गळ्यांत धालतो.कपाळसोक्ष पु० १ शवाचे 
दहन होत असतां त्याचें मस्तक फुटण्याचा जो 
व्यापार तो. २ म्रृत संन्याशाचें डोके शंखानें 
फोडतात तें. ३ डोकें फुटणें; उ० तिची आवरू 
व्यावयास आलेल्या नराधमाचा तिने आपल्या 
हातांतील सोडग्याने कपाळमोक्ष केला; उ० खिड 
कातून वांकूं नको, पडलात तर कपाळमोक्षच 


वानें त्याच्या कपाळावर लिहून ठेविलेळे 


, असते). कपाळझूळ (- सूळ ) ० कपाळदुखी 
, कपाळ किं० डोकें दुखावयाचा रोग 


कपास [सं० कापासऱ्नकापूस ]पु० कापूस 
कोणताही हलका आणि विरावरीत पदार्थ जो 


कपी 


दवेत उडत किं० तरंगत असतो. ३ सुरमाड इ० 
च्या वुंवावरचा कापसासारखा पदार्थ ,-ज्यावर 
चकमकोच्या थोंड्यावरचो फछिगगी पाडवितात. 
कापे [ सं०८ ] २ चानर. २ ( लक्षणेनें ) विव- 
श्रित मंडळीमध्ये इतरापेक्षां वयाने म ठा, किं” 
कांडो कामकाज करून नभावल्यामुळे ज्याला प्रोंढा 
मिरवावयाला जागा आहे असा जो मतुष्य यास थ्रट्रेने 
कापे? ह्मणतात . ३ दुढाचारा »४ ( उपरोधिकपण ) 
शाहाणा , गाढत , इ०; उ० अद्रो काप ,वसा ! समजला 
तुमची अकल ! ५ जो अनेक्वेळां एक द्या परीक्षेस 
गेला आदे आणि जो अजून पास झालेला नाहा 
असा उमदवार .& कपिपुरब न«वानरासारेखें अस- 
लेडें तोंड. बि वानरासारखें तोड असलेला घोडा. 
हें घोड्याचे दाश्चन्ह समजतात. अक्षा घोड्यांचा 
वरचा ओंठ लहान असखून खालचा लांत्रच लांब 
असतो. [ ३ तात्तरा. 
कार्पजल [| सं० ] पु० ९ चातक. २ कवडा. 
कपित्थ [ सँ० ] पु०८ ८ कवठाचा दक्ष. २ 
त्याच फल; कवठ. 
काविळ [०] वि०८ पिंगट वर्गाचा.पु० ९ण्क 
सुनिविशिष . २पिंगट केशांचा .-घारा स्त्रीटगंगा. 
कापला [सै०]स्त्री०१ एकाच «गाची जो गाय 
ती, जसें काळी, पांडरी, तांबडो, इ०. २ पिंगट 
गाय. ३२ कोणतोडो गाय, ४ एक प्रकारचा रंग 
( जो कांदा फुठांयासून करतात व जो कपडे रंग- 
विण्याचे कार्मा यत्तो). ५ काव. ६ पुंडरीक नामक 
दिगताची ख्रो.&कापिक'षडी (सं०) स्त्रोल्भादर- 
वद माल , कृष्णपश्च , महानश्षत्र हस्त ,योग व्यतिपात , 
मँगळत्रार दिवस, नक्षत्र रोदडेणी, इतक्र्यांना युक्त 
जी षड़ी ती;इतत्र्या सवे गोष्टी एका वेळां जुळण्याचा 
योग साठ वर्भीनो एकदां येतो. कापळापड़्ठाचा 
योग पु० फारच दुनिळ साध; पुष्कळ कालानें 
'मराप्त होणारी संबरि. [ पु० पिंगट रंग. 
कापश [ सं० ] वि० काळपर तांवूस; पिंगट. 
कपी, कःपी स्त्र॑० १ ठिगळ, जाड तुकडा 
(कापडाळा ,लांकडाला ,वगरे लावळला असतो तो). 
२ गळत इ० कांतर वजतदार पदार्थ नचढावर्यास 
हलका यावा म्हणून जे एक चाक लावळेळ असत, 


रय या चाकाच्या भोंबतालो खोत्रण असत, व 
'तातून दोरी ओढली असतां 


>. 7. 


दारो निसटत नाहा), 


र्र्ट 


कफ 


३ भोपळा, काळिं्‌ड, इ० फडांचा जो भाष 
चांरी वाजू कापून त्या फळांपुन नव, रंग ३० 
पाइण्यासाठा अलात काडळठेळा असतो तो. 

कपुरी [ सं० कर्पूरऱ्कापूर ] वि? कापरा- 
सारखा थांडरा. &झपुरी सेणवत्ती स्त्री अत्यन्त 
गु मेगाची पांडरो स्वच्छ अशी मेणयत्ती. 

कंपू पु० 2 सैन्याची तुकडी. २ अकरा पछ- 
टगेंजें संन्प ते. ३ ( लक्षणेने ) मंडळ ( ेत्रा- 
दिकांचे ); टोठी, अद्घा, ३०. 

कंयरेश [ झा० कम्‌ ( कमी )--भो ( आणे) 
--तेष ( चांग) ] पु० कॉंगेक गोष्टींचा ,पदाथोचा, 
विवक्षिज प्रमाणांडून जो न्यूनाधिक भाव ता. वि 
कमो ज्यास्ती; थोडाफार; प्रनाणापेक्षां थोडसें कमी 
किं थोडें आवेक. 

कपोत [ ० ] पु० एक पक्षिविशेष; पारवा; 
कवूृतर. &कपोती स्त्रा० कपाताची जी मादी ती. 
कपोता वळगें रोडावरगे; वाळगें; झिजेगे 
( शरीरादि ). 

कपोल [ सं० ] पु०२? गाल. २ गुडघ्यावरची 
वाटी. &ूस्व्कगोळकल्पित [स्व ( आपला ) 
नॅ-कपोल ( गाल ) -कालेपत ]वे० 2 स्वतःच्या 
डोया पून निर्माण केलळें म्ह० दुसऱ्याचे चोरलेले 
नव्हे असं (सोविधानक, लिखाण, इ०); स्वत:च्या 
किं० स्वंत्र कुदीचे इ० इ०; उ० ह्या कादंबरी 
कथानक स्वकपोलकल्यित आहे. २ खोटें, बनावट. 

कप्पा, कप्पी वर कपा, कपी हे दाव्द पहा. 

कफ पु० १ मागें कृप पडा २ ठोकळा लाक- 
डाचा वगेरे ( त्यांत कप्पी असलेला क्रं नसलेला). 

कफ [ स० ] पु० १ शरीरांत जे वातादक 
( वात, कफ, पेत्त ) तीन दोघ आडेत त्यांपिका 
एक्र. २ एक प्रकारची खोकळा आला अपता 
जी पांढरट, जाड वोरे थुंकी पडते ती. 
९७ कफनारक,फफ सारक, कफडारक, कफारि, 
वि० कफ घालांवणारे किं० नष्ट वरणारें, इ० 
(औषध वौरे). क ज्वर पु० कफ फार झाल्यानें जो 
ताप येतो तो. कऊप्रकृति व ०कफप्रवान ज्याची 
प्रकाते आहे असा. स्त्रा०6 कफप्रधान प्रक्ञाते. 
कफ्ास, कफक्षयर पु० ( वैद्यक्रांत ) कफजन्य 
र्कि० कफप्राधान्यामुळें उत्पन्न झालेली क्षयाची 
व्यथा. कफे.द्र न० एक प्रकारचा उद्ररोग- 


क॒फण 


कफण [ अ० कफूनू ] ल० प्रेतावर जें 
आच्छादनवक्म घालतात तें. 
कफणी (-नौ) स्री कोपराखाले हात व 
केठावर मस्तक मोकळे राहून इतर सर्व शरीर 
आच्छादित होईल असें झग्यासारखें जें प्रावरण 
रामदासी , वैरागी, इ० वापरतात तें. &कफनी 
घालणें ( गळ्यांत इ० ) १ भिकाऱ्याचा पेशा 
किं० धंदा उचलणे, २ ग्रृहस्थाश्रमाचा त्याग करून 
संन्याशाप्रमाणें राहणें. । 
कफलछ, कफल्लक पु० अतिशय भिकारी । 
मनुष्य; ज्याच्याजवळ एक कपदिंकादी नाहा असा; ! 
भुकेवंगाल, | 
कफारत, कफालत स्त्री०, पु० खोटा किं० | 
बदनामी करणारा आरोप(क्रिया ० घेणें, आणणें ). । 
€कज्जाकफालत (-कफावत) ९ भांडण, तंटा 
वाद, २ बंकट पारेस्थाते, पॅच, कचाटी, इ०. ३ 
पीडा, लचांड, कटकट, झेंगट, इ०, ( क्रि० येणें | 
| 
| 
| 
| 


गळ्यांत पडणें, उभें राहणें, उपस्थित होणें, इ० ) 

कफावत स्त्री० १ दोष,. चूक, व्यंग, न्यून, 
इ०. २ कज्जा, भांडण, तंटा. 

कबईं [ फा० कवा ] स्त्री० एक प्रकारचा 
झगा किं० अंगरखा. 

कत्रकबीत वि० रुचीला पांचट लागणारा 
( ऊंस, भोपळा , वगैरे ) 

कंब्रखत [ फा० कम्‌ (कर्मा)--बस्त्‌ (नजीब 
वैभव ) वि० दंवहांन. &कंबखती, कंबख्ती 
स्त्री ० दुदेव;दैव फिरल्यामुळे प्राप्त होणारी आपात्त 
क्रिया० येणें, भरणें 

कबज [ अ० कबजू ] न८ १ पावतीचा 
लेख; आपल्यास प्रसंगा प्रतिबंधक व्हावयाजोगें 
दुसऱ्यापाशी युंतलेहे आपलें वचन, लेख, इ०. २ 

]णा माणसाकडून आपले येणें उगवेनासे झालें 
असतां त्याला तगादा करण्यासाठी किं० त्याची 
अडचण करण्यासाठा आपल्या हाती त्याची जी 
चीजवस्त लागेल ती धेऊन ती अडकावून ठेवणें 
३ पोटांत होतो जो मलावष्टंभ तो. ४ एकाधाला 
बोलण्यांत किं० शब्दांत पकडणें [कें० धरणें 

कबजा पु० ९ तांबा: उ० पंच या नात्यानें 
सर्व जिनी माझ्या कबज्यांत आली नाहो; उ० तूं 
वयांत आलात कां सर्व कागदपत्र तूं आपल्या कब- 


हण 
“0 
शै 


कबाड 


ज्यांत धे.२ वहिवाट. २ भोगवटा .४ अस्तन्या नत- 
लेली वडी , 

कंबडी,कमडी स्थ्री० १वल्पी, शीर,किं० पट्टी 
( बांबूची वगैरे ).२ चोईंच्या इतकी वार्राक अशी 
लाकडाची, बांबूची, शिंगाची, हस्तीदंतांची पट्टी 
( खोदकामांत वेलाची फांदी दाखविण्यांत योज- 
तात तो). 

कबंध [ स० ] पु०, न० ९१ मस्तक तुटून 
गेलें असतांही कांहों चलनवलन] दि क्रियायुक्त जे धड 
असनें तें; हाल्चाल करणारें धड, २ सुंडविर्हान 


! घड. पु० राहु ( ग्रह ). 8कबंघ नाचणं माण- 


सांचा प्रचंड संहार किं० कत्तल होणें; उ० पानप- 
तच्या भूमीवर अझूनही कबंध नाचतात ! 

कबर [ अ० कत्रू ] स्थी० मुसल्मानाचें प्रेत 
जेथें पुरलेले असतें त्या स्थल बांधलेले जे थडगे तें 

कंबर [ फा० कमर ] कमर. हा व यापासून 
साधलेले सामासेक शब्द पुढे कसर या शाब्दांत 
पहा. 

कबरा [ सं० कर्वूर ] वि०१ काळा पांढरा; 
भुरकट रंगाचा; करडा. २ रंगीवेरंगी. &कबरा- 
बांडा वि?" रंगीबेरंगी ( घोडा, इ० ). 

कंबल [ सं० ] पु० १ लांकरीचें पांधरावया- 
साठों वगेरे केलेले वक्न; कांगळें. २ पांधरूग. ३ 
हारेणविशषष. ४ गाय इ०्च्या गळ्याची पोर्ळी. 

कलात, कबलायत स्त्री पुढें कबुलात 


| पहा. 


कंबळ स्त्री० एक वृक्षविशेष. 
कबल न० छक्कल; शकल; दगड कि० भोपळा 


| इ० फळ फुटून त्याचीं जी छकलें होतात तों प्रत्येक. 


कंबळ [स०] पु० ९ लौकरीचें वस्न.२पांघरूण . 
२ गाय इ० च्या मानेंखाले लोवणारी पोळी. 

कंबळी [ खै० कंधल ] स्त्री कां्ळें. 

कबाई, कबाय [फा०कबा] स्त्री० एक प्रका- 


| रचा पायघोळ झगा किं० डगला. 


कबाड न० वेल, उंट इत्यादिकांवर आणलेले 
कडबा किं० अन्य वैरण यांचें जे ओझे ते. छकबा- 
डक्ष्ट (- काम ) पु० अ० व०, काबाडकष्ट 
( -काम ) न० हलकासल्को अंगमेहनतीची 
कामें; शर्रारपोपणार्थ राबून जें कांहा केळे 
जातें तें ( ओझी वाहणें, दळणकांडण करणें 
शै 


कवाडी 
स्वयंपाक करणे, भांडों भासणे, इ० इ० ). 
कबाडखात पु० ८ उभो राने कापून जळणाची 
लांकडं फोडाबयाकरतां घेणारा मक्तेदार. २ 
जळणाच्या लाकडांच्या अमुक गाड्या पुराव- 
ण्याचा ज्यान मक्ता घेतला असा. £कवाडग्योती 
स्त्री ०८ उभ्या रानांतीळ झाडे कापून जळणाकारतां 
लांकडे फोडण्याचा मक्ता. २ जळणाच्या, किंवा 
वान्याच्या, कडब्याच्या, वगैरे गाड्या प्राव- 
ण्याकारतां घेतलेला मक्ता . 
कवाडी, कवाडया वि 2 कत्राडे बाहणाच्या 
उपयोगा ( तट्टू, चाकर ) द्ृशा सुखभाग 
नसतां केवळ संसारादि व्यवहारांची ग्वटपट मात 


करणारा जो पुरुष तो. ३ ओंबडवोवड, कळा- 
शौदार नव्हे असें काभ करगारा कारागार. 


&कवाश्‍्डीगलवबत न० व्यापार्रा सामानाच्या 
वाहतुकीचें गलळ्वत. [एक आंपधी. 

कबावचिन्नी [ फा० कवावचीनी ) स्त्री ० 

कबाला, कवाला पु० खरेदीखत. 

कविला [ अ० कव्रोलाह ] पु० ८ लश्नाची 
जी त्री ती; घरवर्नीण, २ घर, कुटंव . 

कवीत [ सं० “ कविता ? चा अपभ्रंश ]व० 
१ एक प्रकारच्या चालीचें गाणें. २ कविता; काव्य; 
कवन. 

कवी रपंथ पु० मुसलमानांत ववार नाम प्क़ 
रामभक्त साधू होऊन गेला त्याने प्रवर्तिलला ईंश्वर- 
भजनाचा जो मागं तो. [ हित पु 

कबोलदार [ अ० कवीलाह दार. | पु० विवा- 

कंत [ खं० ] पु० दुख. & कंदुर्य़ वा स्त्री? 
ठास्वाप्रमाणें तीन रेषा असलेली मान ( सदेवाची 
स्वृश ). 

कबुतर, कवूतर [ सं० कपोत | न० एक 
पक्षावशष. & कबूतरखाना पु० कघुतरे पाळा- 
वयाची जागा. कवुतरबाज वि० ज्यास कववुतरे 
खेळावया चें व्यसन आहे असा. 

कुलात, कवुलायत [अ८कवूल्यत ]स्त्री ० 
बचनद्वारा वा लेखद्वारा दिलेली ऑक० घेतळेली 
एखाद्या गाष्टीसंबंधांची मान्यता; कराररूप संमांत 
हाकार 

कवुतांढळ पु० एक प्रकारचा उंची तांदूळ. 

कॅबरूळ [अ० कवूल ] वि० मान्य:संमत; रुकार 


२७७ 


ाााययाामााडायायाडाााडायायायाजामा- माडा जायाचा 


क्म 


देण्यास योग्य, पटणारे, ९७ कवृलकतवा ,कवूलक व 
दव ।[अ०कवूड--कतावाह ]पु८ पंचाईत जो फसला 
करील त| आम्हांस मान्य आह अशाबरद्दल वादी 
आणि प्रातवादाना दिलेळे ल्यवी करार ते प्रत्यक. 

कवुली स्त्री मान्यता, संमात , उ०९७ कवुली- 
जबाब पु० अमूक गोट पी केली अशाबद्दल 
दिलेली साक्ष क्रि जाना. 

कवूण | जमन ] गल्वतावर्राल पाकग्रृह. 

२ । [चि० 2 नाठाळ ( क्णकरी ). २ कठोर 
आणि कंजूप मनुष्य. 

कम [ फा० कम्‌ | कमी; रन; उ० कम- 
अस्सळ म्ह० असलानें कमी म्ह० कमा असलाचा; 
कमकवत म्ह० दात्तांन कमी;आणाकम रुपाया म्ह० 
पंधरा आणे;शरकममण म्ह० मणाला एक दोर कमी. 
छ्कसअक्कल वि० मंदवुदी , जड. स्त्री० जडत्व, 
अक्कलमदी , कमअस्सल वि० हीन जातकुरळांचा. 
कमकसर वि०, क्रि वि? थोडें कमी किंवा 
ज्यास्त; जवळ जवळ, वष्टतेक त्याचप्रमाणांत, ३०. 
कसक्रायदा पु 2 कायदा, शिस्त, सभ्य 
चालरीत, वळण, कुळाचार, इ० दोंचे सदोपत्व ; 
ढिलाई अपुरेयणा किं० कमताई; उ० मा कृष्रा- 
वांच्या धरा कमकायदा पाहिला म्हणून जाण सोडल 
२ करमताई; असावयास हावे विवा असतं त्याहून 
कमी ।कॅ०ऊन असे. & कमवेत नःराहाचें पण कम- 
कायदा राहूं नये कर्मा पगारावर नोकरी वेहेत्तर 
पण अन्थायी धन्याची नोवरी करू नये. कमऊुचत 
[ फा० कभ--कुव्वत(जोर)] वि०्कभजोर;ज्याचा 
वक्कूव, ताकद ,ड० कमी आहे असा. कसजार व० 
कर्मी जोराचा. कसजव!ःद [प्ा० वम्‌ (कमी 
जियादाह ( ज्यास्ती) ] वि० कमी किवा ज्यास्त. 
न० कमीपणा किंवा ज्यास्तपणा; तूट किं० वाढ. 
कमजात वि० कमअस्सळ; उ० भास्कररावा- 
सारख्या कमजात माणसाच्या हातून एकीच्या 
जागीं बेकी करण्याचे हीन कामच व्हावयाचे | 
जन्मानेंच जा हीन तो कर्मानेंहीं हीनच राहणार ! 
कमजादा वि? कमज्यास्त. कमजास्त (-स्नी) 


वि० १ कमी अधिक: आधिक उणे. २ भल्बुर 
शेष्टाचाराच्या दृष्टीनें कमी किंवा ज्यास्ती 


कमज्यास्त न०, कमीञ्याःती स्त्री? ? आधिक- 
पणा किं० उणेपणा; नवलविशष: उ० तुम्हा कॅ री 


कमची 


वाचळा आहेत; कांहों कमज्यास्त ? कमता वि० 
हावे र्‍्यापेक्षां पके असावयाचे र्‍्यापेक्षां कमी: 
अपुरा. कमताई स्त्रा> कमीपणा, उणेपणा, 
अपुरेपणा, टंचाई. कमती वि० कमी, उणें, 
अपुरे. स्त्री कमताई. कमतांबढती स्त्री० चढ- 
उतार, कमीपणा आधक्पणा, न्यूनाधिक्र्य. 
कपतोळ वि० १ विजाक्षत वजनाहून कमी. २ 
एखादे कार्य करावयास बिवाक्षत वजन, टइुढता, 
वशिला, शाक्ते, संपात्त, ० जी लागते तितकी 
ज्याच्याम'ध्ये नाहो. असा. कमदर पु० कमी 
केळेळा किं० उतरलेळा भाव किं० दर. वि 
कमी दराचा, कमी भावाचा. कसदरी वि 
कमदर. कसदस्त पु० उतरला आहे भाव ,दर, ४० 
ज्याचा असा कर वगैरे. कसदस्ती वि० 
ज्याचा कर, सारा, इ० कमी .केला आहे असा. 
कमनशीब न० दुदेवे. कसनशीबी वि० देवर्डान. 
कमबखत [फा०कम्‌ (कमी) : बखर (नशीत्र)] 
वि० कमनशीवी. कसवखती स्त्र? १ कम- 
नशीब. २ पारिपः्य; शौक्षा; चोपून काढगें. 

कमची | हिं कमूची ] स्त्री” घोड्यास 
वगैरे मारावयाच्या उपयोगाची बर्राक छडी 

सटा(-ठा » [ खं? कमठऱ्ववेटर ] पु० 

वनुष्य ( बांवूचे [किं० शिंगाचें केलेले ) 

कभश्नठ [ सं० ] पु० ९ कांसव. 
चंबू, कमंडलु. ४ सा पक्षी. 

कमंडलु [ सं० ] पु० संन्याशञाचे जल्पात्र; 
मृत्तिका, काष्ठ, किंवा धातू , याचे जऱप्राशानाचें 
एक प्रकारचे पाल;-ज प्राय: संन्यासी , ब्रह्मचारी , 
इ० वापरतात 

कमतणूक [फा० कमती --स० णूक (प्रर्‍यय)] 
सची ० उणेपणा , कमताई, अएुरत्तेपणा , टंचाई 

कपतनूक | फा० कम्‌ ( तोकडा ) -सं० 
तनू ( शरीर ) क ( प्रत्यय )] वि० १ बारीक, 
सडपातळ, किरकाळ, काटकुळा ( माणूस , जना- 
वर ). २ वारीक व अधू, पातळ व अशक्त 
( खांत्र, तुळई, भिंत, ३० ). 

कमतर [ फा० ] स्त्री० नियोजित कार्यात 
आललस्यादिकांमुळें उद्भवणारी न्यूनता, खंड ,किं० 
चक; क्रि पडणें, होणें; उ० अभ्यासांत कमतर 


२०९ 


कमर 


पडली तर नापास होशील हें ध्यानांत ठेव. वि० 
तोकडा , अपुरा. 

कमतरींन [ फा० ] वि» कमी दरजाचा; 
क्षत्र; क्षुठक ( पत्त लिहिणारा स्वताच्या संबंधानें 
हा शब्द योजता ). 

कमतावणे अ० क्र० कमी होणे, शमणे, 
हटूं हं उतार पडणें; उ० ताझ*साहेत्रांचें दुखणें 
गेल्या मा्गशीर्पांपासून वरेच कमतावले आहे. 

कमनीय [ सं० कमऱसइच्छिगे, चाहणें ] 
वि० १ इाच्छिण्यास योग्य. २ सुंदर, रम्य, 
मनोड्र 

कसर | फा० कन्र ] स्थी ० कंत्रर, कोटप्रदश 
नितंत्र. छेकंवर खचणें, सोडगे, [० बसणें 
वेसुमार उत्साहभंग किं० निराशा होगे; गलितपेर्य 
होणे, कंवर त!ठगे आजारापणामुळें वगैरे कमर 
वाकूं नये अक्ष होणे; कमर ताठरणें. कमर बांधणें 
किं०्कसणें एखादें काम करावयास जामाने प्रवृत्त 
होणें; चंग बांधणे.कंवर भरगें,किं०धरणें कंत्रर दूखूं 
है$लागणें.कमरेचा 'ढिला वि ०प्रजोत्यादनो असमर्थ; 


। नपुंसक. कमरेचा कांटा ढिला हाणें एखादें काम 


करतांना जेरीस येगे; नाको नव येणे.कपरकचका 


। पु०कमरेवर सुडध्यानें दिळेला किं ०मारलेला ठोसा . 


कमरखुलाइ स्थी० कुळाकडे खंड, गुन्हेगारी 
इ० कारणा कारेतां सरकाररा अधिकारी गेला असतां 
त्यानें आपला कमरवंड सोडून खालो बसावें यास्तव 
त्यास द्यावे लागतें जें दव्य तें. कमरगबोडा- 
पेंच पु० कुस्तार्ताल एक पेंच. कसरठाव पु० 
कवरे इतकी पाण्याची खाली. कसरपट्टा पु० १ 
सुर्वणाचा करिं चांदीचा बायकांचा कनरेभोवतो 
घालावयाचा पट्टा. २ चामड्याचा वगैरे पट्टा 
वादी (कमरेभोंवतों वांगण्याकरतां). कमरबंद पु० 
१ पट्टा; कमेरेभोंवतों बांधावयाचे पट्ट्यासारखें 
जै कांडी बांधडें जातें तें. २ कांडा अंगरख्यांच्या 
कमरेवर वांधावयाच्या फिती, बंद, अततात ते. 
वि० तयार ( कोणतेही काम करावयाला ); सिद्ध 
झालेला; सब्ज. कमरबंदी स्थी० कोणतेही काम 
करावयासाठों कंबर बांधणें इ०्ख्प जी सि 
किं० तयारी ती. कप्नरबस्ता पु० १ कमरपट्टा 
कमरतंद, २ कमरपट्टा वगेरेमुळ कमरेचे बंधन होतें 
ते.व० कवर केसून काहा काय करावयाला सब्ज 


कमरक 


३०२ 


कमाल 


झालेला. कमरबंदी ( ।क्रे० करणें, बांधणे ) कंवर 
कसून कांहीं कार्याला सिद्ध हाण; उ० तानाजाने 
सिंहगड जिंकप्याकरतां कंमरवस्ता केला. कमर- 
मोड स्ट्री ० कंवर मोडू न जाईल इतके फार १८ 
जवर काम. कमरफोड काम न? कमर मोडून 
जाण्याइतरकें कध्दायक काम. कमरमोडी इनरल 
न मनुप्य वाकळ असतां कमरेपाशीा वळेल असे 
विरले. कमरी वि कमरेत अध्‌ के० अशक्त. 
कमरेचा खवाटा पु०, कमरेचे खवाट न०८ 
मांडीचा सांधा; दुंगण., कमरेचा जोर ५ु० इव्य- 
वल, वंधुवल, इ० वळांडून भिन्न असें जे कांहा 
कार्याविषयी केवळ शरीरवळ ते. 

कमरक (-ख) [ सं० कर्मरंगरकमंर, नीव ] 
करमरी चें फळ: कर्मर; नोव. 

कमरगा [ फा० |] पु० १ पर्वताच्या मध्या- 
भोंवतो वाढलेला किं० पुढें आलेला त्याचा जो 
विभाग तो: पर्वताचा मध्य वेष्टिणाऱ्या टेकड्या 
वगैरे. २ भांड्याचा मध्यभाग ( पुढे आलेला [करं० 
खोल गेलेला ). ३ कंबर. ४ ( कुर्स्तात ) 
कैवरपकड, & कंबरगा मारणें शत्रुवर पाठी- 
कडून हलछा करणे. 

कसल [ स०] न० १ कमळ. २ पाणी. ३ 
पुप्फ्स. ४ देवांच्या मूर्त ठेवावयाचें पात्रविशेष. 
पु० सारस पक्षी .कमवाकर पु०तरोवर.२वध्णु. 
कमलालय, कमलासन, कमलज पु० ब्रम्हदेव. 
कमलनेत्र वि कमळासारखे सुंदर आहेत डोळे 
ज्याचे असा. कसमलाक्ष पु० कमळाची बीजें 
प्रत्येक . 

कसला [ ₹२०] स्त्री १ ल्क्ष्मी. २ संपत्तीची 
देवता. ३ कोणीर्हा सुंदर स्त्री. 

कमलिनी [ सं० ] स्त्री” ९ कमळाची वेली; 
कमर्ळाण, २ कमळांचा समूह.३ कमळांचे स्थान.& 
कमालिनीवरचा जिंदु पु० सुंदर पण क्षणभंगुर 
अश वस्तु. 

कमावणें [ हिं८ कमानामिळविणे ] स० 
क्रिे० २ संपादन करणें; मैळविणें.२ कांही संरका- 
रविशेष करून व्यवहारोययोगी करणें; उ० कातडे 
कमविणे. & कवडीपासून कमवावे आणि 
क ण खचाचे श्लुलक लाभासाठॉ स्‌द्वां 

* त्यांत कांहीं दाष नाहा, पण खच 


करण्याची वेळ आली असतां मोठा रक्कम खर्चाव- 
याला सुद्धां कचरूं नये. 

कमसलळ [ फा० कम ( कमी ) -- असेल 
( युण, योग्यता ) ] वि० युणा्न कमा; खोटा: 
वनावट;डीन जातीचा. 

कसळ [ खसं० कमल | न० 2१ जलांत उत्पन्न 
होणारें एक पुष्पविद्ओेष,र्देवांच्या मात ठेवप्याहाठा 
कमलाच्या आकाराचे पात्रावेशेष करतात ते. ३ 
केळफूल. €& कमळगट्ट पु० कमळाचा बॉजिं 
ज्यांत असतात तो कमळाचा भाग;कमळाचा गाभा. 

कमाई [ हिं० ] स्त्री> १ मिळकत; प्राप्त; 
नफा. २ कातढें कमावण्याची क्रिया किं० तदर्थ 
दिल्ली मजर. ३ शेतांत घत इ० घालून तें 
धान्यादि पॉक उत्तम देईल असे करण, ४ चुना इ० 
पदार्थ योग्य मालमसाला घालून इमारतीच्या 
कामाला उपयोगी पडेल अक्या स्थितीस आणणें. 
५ गाडी ओढण्याच्या किं० स्वारी वहाण्या'्या 
कामाला घोडा शिकवून तयार करणें. 

कसाऊ [ हिं० | वि० १? पेसे इ० मिळवि- 
ण्याचें काम करणारा; संसार चालविण्यासाठी 
नोकरी, जती, व्यापार, इ० करणारा माणूस. २ 
कमविण्याची क्रिया ज्याचेवर केली आहे असा 
पदार्थ, (माती, कातढें,पींठ, शेत ,३०).&कमाऊ 
पूत प० कुटंब चालविण्यासा ठो पैसे मिळविणारा 
मुलगा. 

कमान (-ण ) [ फा० ] स्त्री 2 धनुष्य; 
कमठा. २ महिरप. २ स्थितिस्थापक युणानें युक्त 
अशी पोलादाची र्के० अन्य धातूंची करतात जी 
तार किं० पट्टी ती (घब्याळाची 'गार्डांच्या चाकाची » 
इ० ). €$कमान (-ण ) गार वि» धनुष्याच्या 
कामट्या आणि बाण, इ० शास्त्राज्ले बनविणारा 
कारार्गार. कमान (-ण ) दार वि० कमान आहे 
ज्याला किं० कमान केली आहे ज्यावर अल्वा पदार्थ » 
( अंगरखा, भिंत, इ० ), 

कमाल [ अ०] स्री १ पूर्णता; परमावधि; 
पराकाष्ठा, सवांत उंच [्के? कडेलोटची मयादा. 
२ गांव, देश, इ० ची पहाणी होऊन प्रतिवर्षी 
चालावयाजोगा जा सारा ठरावेलेला असतो तो.& 
कमालखानी| हार पु० पायापर्यंत लोंबण,रा अनेक 
पदरांचा हार. 


कमावता 


कसावता [[ह० कमानार्‍मळावणें] वि ० कुटं 
बासाठां नोकरी इ०करून पैसे मिळावगारा .&कमा- 
चता पूत कुडब चालावगार; कुठवांतील इसम. 

कयावेणें वर “ कमावणे? पहा. 

कन विशी (-स॑,), कमावीस [हि०]त्री० १ 
जमीनसाऱ्याची किं० कराची केलेली वसूळी कि 
वसूलाची रक्कम. २ नफा, फायदा , किफायत. & 
कथावी - जसा स्त्रो« कमावीसंदारान कमाल्वि- 
रजेच्या पेक्षां आधक वसूल जो केला असत तो 
( दंड, जप्ती इ० पासून ). कमावीलसदार पु० 
कनावेशी वे काम करणार इसम. 

कर्मा [फा० कम्‌ ] वि० थोडा, ल्हान; 
उणा. ७ कमीपणा घेणें आपली बाजू कमो 
जोरदार आहे. किं० लंगडी आहे किं० खोटी 
आहे अर्से कबूल करणें;हार खाणें; माघार खाणें. 

कमोद एु० २ तांदुळाची एक जात.२ संगीतां- 
तीळ एक राग 

कग्ना [सं० कायऱदेह] स्त्री तेजेला; शर्रार 
कांति; चेढेऱ्पाची टवटवी .&कपार्हान ंवे० देहाची 
स्वच्छता न राखल्याकारणानें म्लान [्कॅ० हिडि- 
स्स दिसणारा. कय़ाखाऊ वि० लाजिरवाणा; 
तज्जास्पद्‌. कपरावान वि? ताजा; टवटवीत; 
उठावदार ( चेहेरा, देह, इ० ). ि 

कप्रा [ अ० ],पु० निणंय; ठराव; विचार 
करून जो अभिप्राय ठरला तो;निष्वःष.२तकं, अनु- 
मान.&छकय़ासनासा पु० निर्णय ज्यांत नसुद कर- 
ण्यांत आला आहे तो कागद. 

कर [ सं० ] पु० १ हात. २ हाताच्या आका- 
राचा, हात!सारखा दिसणारा, किं० हाताचे काम 
करणारा, काणताहा पदार्य.२ किरण (प्रकाशाचा) 
३ ( ६तीची ) सांड. ४ कर, पट्टी, सारा. ५ 
पावसांत पडणारी गार. ६ चोवीस अंगुळांची 
शांवी. & कर!ग्र न० टीच. करकंटक पु०, न० 
नख. करग्रह पु? ९ राजादिकानें रयतेपासून कर 
घेगें किं० परकी राजापासून खंडणी घेणें. २ विवाह 
करसराह पु०पात.करज पु०नख. करतल पु०,न० 
तळहात .करतलभिक्ष! स्था०दारोदार भिक्षा मागत 
हिंडून जर खाद्य मिळेल ते. तळहातावर घेऊन 
उभ्यानेच तेथल्या तेथेंच खाण्याचे अत. 
करतळामळक पु० २ सोर्पा गोष्ट. २ ( ल्झ्- 


३०२३ 


"7९४५८५--:८:->>२>२.२२<_>_>>_-_ ---<___._.“__-___..-.----------. 


क्र 


णेनें) जाग्रत असलेली विधा शास्त्र, कला, इ०. वे - 
सुलभ किं ठळक. क्रि वि० अगदा स्पष्टपणे 

करतलामलकवत्‌ वि० अत्यत सोपें किं सुकर 

क्रि 'वि० अगदों ठळक रीर्ताने. करताल 
पु० न०, करताला स्त्रा०, करता- 
लिका स्त्री चिषळ्यांतारखें एक कांद्याचे 
वाययविशेष. करताल 'घरणे तळहातावर तळहात 
आपटून गाण्याची [क$० वाद्याची साथ करणें 

करद्‌ वि० २ कर देणारा. २ मांडालक. ३ मद- 
तगार. करपत्न न० करवत ( सुताराचे हत्यार ) 

करपद्धव [| स० कर ( हात ) -- पलव 
(कवळा पानं ) ] पु० हात: हाताचा पंजा. कर- 
पछ्धव करणे हातानें खूग करणें ( एकाद्याला 
वालावण्यासाठा ,होय नको व.ळविण्यासाठी , निषेध 
करण्यासाठी किं० अन्य करणासाठी ). करपलछुवी 
भाषा, करपलछव। स्त्री० हाताच्या घुणांनीं आपले 
मनागत [वचार कळावण्याची रीति किं० मोडणी. 
करपाळ पु० १ तरवार.२ कर वसल करणारा. 
करपा।लका| स्त्री १ तरवार; युप्ती. २ सोड्गा 
करप!डन न० विवाह. करपूट पु० १ ओंजळ. २ 
पटारा, संदूक करपुप्कर [ सं० कर ( सांड 

हात ) :- पुष्कर ( सोंडेचें अग्न ) ] न० १ 
हत्तांच्या साडेचे अय्र.२ हाताचा पंजा [० बो- 
टांचो अग्ने. करवाल (-नबाल ) एु० १ तरवार 

२ नख.कर्शाकर पु० साढडेंतून हत्तीने सोडलेले 
तुषार. करसूत्र न० ल्नकंकण. 


कर [ सं० कऱकरणें ] वि० हा प्रत्यय तिशे- 
षणरूप आहे; त्याचे अर्थ पुढील प्रमाणें आहेत, 
१९ करणारा; उ० दुःखकर, विस्मयकर, इ०. २ 
स्थलांवेशषीं राहणारा [० स्थलावेशेषाचा आभे- 
मान बाळगणारा; उ० काशीकर ,नाशीककर, ३०. 
श्री ० करणें, क्लांते; कतृत्व; उ० कर नाहीं त्याला 
डर नाहो. 

कर अव्यय्न रीर्तानें, प्रकारे, ३०; 
झपकर, टकर, खटकर, इ० 

कर ःव्री० महण, अयनसंक्रांति, होळी , गांवां- 
तील मोड्या मनुष्याच्या मरणाचा दिवस, ह्यांच्या 
पुढचा जो दिवस तो ( कोणतेंही काम करावयाला 
अशुभ मानतात तो ). 


झटकर , 


करक स्त्री [ खं० ] पु० 2 कमंडलु; पेला; 
लान घागर. २ नरार्टा, करवंटी. २ हात; लहान 
हात पावसांत पडणारा गार 

करक पु० ८ तांबडे दिंड्याच झाड. २ दाज- 


विल देंड््याच तुर क अक स्त्रा2 माल 


। स्त्रा: करकोचा पक्ष्यांच्या थव्यानें केलली 


करटी 


क ठोताची 
नासाडी. 
करकार्‍चा पु०, करकोचा स्त्रा ० द| रा व धांतर ठे 


परवर , लुगडे ) २० घट्ट आवळल्या: कारणान पदा- 


। थावर किं ०वबरेवर पडता ञो बण किंढपना क्र तो 


कंवर. डइ०त उठलली चमक्र चक. पु० णारणींच्या 


झालाताल दिवा 

करकचणें, करकचावगे, करकटण ,करकपण 
खे कि घटे डंवणे; जोराने आढणा 
पदाचे वहया ऊत प्रत्यग्रान्त क्रि वि? च्या र्पान 
पुढाळ सारखे प्रबोग होतात; करकचावून वांधण 
आवळणे , गुंडाळणे , ३० 

करकचा, करकोचा पु० पदाथाभावता दढार। 
धनैरे वट्ट बांधली असतां त्याचा त्या पदाथा भावता 
पडतो जा खळगा र्क० यर किं० पन्हळ ता; उ० 
गोंदे, तूं परकर फार घट्ट नेसलास म्हणून तुझ्या 
कमरेळा द्वा ख्वोलळ करकोचा पडला आहे ! 

करकटणे स? क्र 2 करकचावून बांभणं 
( वरचा शब्द पहा ). २ भात, पिठडे, इ०पदाय 
भांक्चाला किं० हाताला कि ताडाला लागलल 
असतात ते तेथल्या तेथेंच वाद्रन जाण. 

करकर स्त्री 2 कोणताही कर्कश आवाज. 
२ भांडगाची आरडा ओरड. ३ रागे भरण्याचा 
किं० जिव्या देण्याचा आवेदा 

करकर, करकरां क्रि वि० कर्कश आवाज़ 
हांडंळ अद्या रोतान. 

करकरणें अ०क्रि्करकर असा आवाज करणें; 
उ० कावळा करकरला म्हणून पिंपळ मरत नाहों 
(हलकट लोकांनो माटेया माणसाची कितीही निंदा 
केली तरी त्या मोठ्या माणसाचे कांहों वाकड € 
नाहां ). 

₹.रकरवणें स० क्रि० दातांवर दांत घासून 
करकर असा आवाज करणें. 

करकरीत वि० १ कोरा; कोरा? ह्या शब्दाचा 
अर्थ जोरदार करण्यासाठी हा शब्दत्याचे पुढें योज- 
तात; उ० कोराकरकरीत म्ह० अगदा कोरा. २ 
ऐन; उ० करकरीत तीन्ही सांजा. 

करकोचा पु० एक पक्षी. & करक्ांच 'घाड 


ह्या क्रिवा- । 


' कावा. 


करगळा, करांगुळा [ सं० ] 

पायाचे सवांत लहान जबोट न 
च्या दुसर्‍या कडेचें ). 

करगाट। | सं० कांटे( कंत्रर )-- मठ दारा | 
पु८ कंवरंभोवतो. वांघावयाचा दोरा, सोन्या 
रुप्याची खांग्वळा , रेशमाचा गोफ ८. 

करंज पु० एक दृक्षांवशेप. 

करंजी स्त्री८ 2 करांज नामक वृक्षाचे फळ. २ 
करंज वरक्षाच्या फळाच्या आकाराचे एक पक्कतान्न. 

करंजेल [ म० करंज़ -- नेल ) न० करंज 
नामक वृक्षाच्या फळांत वाजांचे तेल. 

करल्षतक्राळ, करजतकाळ [| सं० कतान्त 
(यन ) ४ काळ ] पु० उग्र आणि भयंकर 
माणूस किं० कोणी प्राणी कि० पदार्थ. 

करट [ ख० ] पु० 2 हत्तांचें गंडस्थळ. २ 
२ नास्तिक. ४ नीच. ५ पतित. ६ 


1० टाताच 


८1 ( अंगठ्या - 


। ख्रृताच्या अकराव्या दिवशों करतात तें श्रा&. 


ेकरटा, कास्टया, कार्टा, कार पटखाऊ पु 
मातेकाच्या [विर्वांचे संकल्प सांगणारा ब्राह्मण. 

करट पु०, न० एक फळ ( औषधाच्या उप- 
गाचें ). 

करट, करट न० गद प 

करंटपक्ष 'क्रे० वि० निदान; किमानपक्षा 

करटा, करंटा [ सं० करटननीच, पतित ] 
वि० १ अभागी; हतभाग्य, दुदेवी. २ गराव , 
विपन्न. &करंटा पोपट पु० वन्य पोपट 

करटा वांगडा पु० खाऱ्या पाण्यांत(ल र्ण्की 
जातांचा मासा 

रूपाळकरटा वि० फुटक्या नक्ीवाचा .& 
करंटर्‍या कपाळाचा, करंट्या हाताचा 14८ 
दुर्दैवी , हतभाग्य 

करटी, करंटी स्थी० लहान गळू; एटकुट! 

करटी ,करवंटो[ खं> करोट डोक्या ची करटी 1 
स्री० ९ नारळाचे अर्धुक ( अंतील खोबरे काढून 


घेतढलें ). २ डोक्याची कवटी. 


करटळी 


करटुली, करटोला स्त्ची० एक वन्य वेल 

करड स्प्रा> वरची ए्क मात्र त्वचा 
जाऊन दुसरी ह्मणजे तिच्या आंतली त्वचा 
ज्यांची निघाली नाहो असे जे तांदळ ते. न० 


आणि चबाोला वाडर 
कशांना तेल 
कारणानं 
केशांची 


असतें 
॥॥णि फी ह्यांचा 
झालला कंद्याची दुदश्या; उ० माझ्या- 
शाचा करड झाली आहे; उद्या मला न्हाले 
पाहजे. वि० खरखर्रांत, राभस ( केद्र 
३० ), 8 करड काढणें ओबडधोबड रीतीनें 1 
याच्यताव्यितपाथ ० निप्काळर्जापणं कांहीं काम 
फेरण 

करड [ स० ] पु० 2 करंडा, डवा .२ मधाचें 
पाळ. ३ बांबूच्या पातींची केलेली पेट 

केरडड स्त्री? १ एक पालेभाजी. २ तिचेंबी. 
ह्या वीयांचें तेल निघतें ).& करडकूट न० कर- 
डडचे भूस. करडगूळ न० करडईची लाकडे. 

करड कांगोणी स्त्री कांगोणींची एक जात. 

करडणें, करंडणें स० क्रि० उंडीर इ० नों 
वक्न इ० दांतांनीं तोडणे. 

करडा वि० ९ पांढरका (वलन, घोडा, इ०). 
२ अर्धवट सडलेले ( तांदूळ ).२ स्वभावानें कडक; 
हाताखालच्या माणसांना क्र्रपणानें वागविणारा 
( माणूस ). ४ पिकावयाच्या अवस्थेस आलेठे 
केश ). ५ भेसळ असल्यामुळे कांठिण किं० टणक 
( लोखंड, सपे, ३० ). ६ तेल न लावल्यामुळे 
भरभर्रात ज्ञालेलें (अंग, केश ,३०). ७ क्ररपणाचा 
६ करडा अमल पु० १ कठोरपणाचची शासन- 
पद्धति. २ फार चढणारा (भांग, इ० चा) उन्माद. 

करंडा [ सं० करंडऱ्न्ड्या ] पु० १ डबा 
(कुंकवाचा वगेरं).२ बांबू, इ० च्या पातींची केलेली 
एक प्रकारची पेटी, ३ लाकडाचा ठोकळा. ४ 
पातांच्या छत्रीला कांतीव पोकळ दांडा लाविलेला 
असतो तो.-ज्याम'्ये पाहिजे तेव्हां दुसरा लांब 
दांडा भरतां येतो तो.'५ केळीचा खांत्र किं० ताशा 
इतर काष्ठ यांचीं केलेलीं खंडकीं ता प्रत्येक. 

करंडी स्त्री० बांवूच्या पाती इ० ची झाकण 
असलेली [क्रिं2 नसलेली टोपली, पेटी, सांक्षी, इ०. 


२2० 


२ पुष्कळ दिवस 


३०५ 


| 


करणावळ 


करडी स्त्र) ०एक झाड;त्याचें फळ मुद्रेच्या आका- 


। राचें असल्यामुळें त्याला “ मुद्रा ? असेंही म्हणतात . 


: गोपीचंदनाच्या दाट पाण्यानें ह्या सुद्रांचे ठसे मराठे 
: लोक कानशिलांवर उठवितात. 
स्त्री: १ एक प्रकारचें गवत; तें तांबडे, खरखर्रात 


स्पर्श न झाल्या- ' 


करडू, करढें न० शेरळाचें पिले 
करंडल न० वांबूच्या किं० वेताच्या पातीचा 
लहानसा करंडा किं० डबा 
रडेल न० करडईचे तेल. 
करढोक, करडोल पु० एक पक्षी. 
करण [ सं० कृनकरणें ] न० १ कोणतेही 
कार्य करण्याचें साधन. २ करणें. २ कृत्य. ४ 


, कारण, हेतु. ५ धंदा. ६ ज्योतिष ) दिनभाग- 


विशेष ( अवी तिथि ), ७ शरीर, ८ इंद्रिय. ९ 
परावा, लेख. १० योगोसनाविशेष. ११ (व्य़ा०) 
ततीया विभाक्ते किं० त्या विभक्तीचा अर्थ, १२ 


: (ज्यो०)सय़रहणें इ०वतोविण्याच्या उपयोगाच्या कोषट- 


कांचा ससुदाय.१२ इष्ट दाकापासत्त महाड गाणत- 


: साधन ज्यामध्ये सांगितलें आहे तो ग्रंथ.छेकरणवाच्य 


न० तृतीयान्त नाम.( स्पष्टीकरण न० स्पष्ट करणें. 
झुद्धीकरण न० पतिताला शुद्ध करून त्याच्या 
जातींत पुन्हा समाविष्ट करणें. पृथक्करण न८ 
वेगळें करणें; उ० पाण्याचें पृथक्करण केल्यास हैडो 
जेन आणि आक्‍्सिजन निघतात. एकीकरण न० 
एक करणें;उ०पोटजातींचें एकीकरण हितावह आहे.) 

करणकुसूं [ सं० कर्ण -- सन्कुसू ] न० 
लाकडाला लाकूड जोडावयाची जीं अनेक जातीचों 
कुसवें आहेत त्यांपैकी एक प्रकार; ह्यांत कुसं 
कानाच्या आकाराचें असतें. करणचोकट स्तनी ०ज्या 
चौकटीच्या कोनांपार्शीं लाकडाची येके करणकुसुं 
या नांवाच्या सांध्यानें जोडलेली असतात ती चौकट. 
अश्या चौकटीस“करणाची चाकट 'असेही म्हणतात 

करणपुतळी स्त्री० काशाच्या भांड्याला काज- 
ळाचा लेप करून शकुन पाहाण्याचा वाध 1१० 
प्रकार 

करणा [ म० कणी <वाथविशेष] पु० तोंडाने 
फुंकर घालून वाजवावयाचे एक पितळेचें वाद्यवि- 
शेष. & करणेकरी पु० करणा ( के० कणा ) 


! वाजाविणारा; कर्णा वाजवून उपजीविका करणारा. 


करणावळ [ म०करणें--आवळ ९ प्रत्यय ) ] 


केरणा 


स्त्री कांहीं वस्तु करण्याव्रद्ल किं घडविण्या- 
वृद्रल दिलेली मजूरी. 
करणी [ सं० कृन्करणें ] स्त्री १ गवं्याचे 
एक हत्यार. २ ल्झ़ांत वरास आणि त्याच्या 
वाजूच्या मानकऱ्यांस वस्त्रे, भूषणे , ड० चें जं अपण 
ते. ३ कोणेकास उद्देशन केलेला जारणमारणााद 
जो प्रयोग तो. ४ काहो कर्म करण्याचा व्यापार: 
आचरण; उ० करणी कसाबाची आणि त्रोलणी 
मानभावाची (हय वाहिरून प्रम दाखावग आण 
गुप्तपणे नाश्याच्या खटपटी करणें);उ०करणी केल्यास 
नराचा नारायण होईल. “५. अत्यंत आश्चर्यकारक 
किं० अद्भत गोष्ट घडणें किं० घडवून आणणें कॅ 
उयास्थित करणें : घटनासामध्ये ( देवाचें ) 
मी त्य! कड्यावरून तोल चुकून पडणारच 
पण इंश्रराची करणी म्हणून वचावलो. 
वर्गमूळ न तुटणारी संख्या. & करणीगत 
वि० अञ्याचें पद येत नाहीं तो राठ 
करणीचा वि कृत्रिम; वनावट; खरा नव्हे तो: 
उठकरणीचा वाघ ,घोडा,कोंबडा ,इ८त्य ०्वाघ ,घोंडा , 
कोंबडा, ड० चे लोंग घेतलेला मनुष्य. करणीसार 
[ सं०्करणी--अनुसार | वि० टेतीला अनुसरून 
सल्ले; उ० करणीसार फळ. 
करणीय | सं० कृन्च्करणं 
योग्य; करतां येईल असा. 
करणें [ ल॑० कृक्करणें ] स०? क्रि2 2 घड- 


> 


८. 
दाता 
द्‌ 


) वि० करण्यास 


विणें; घडवून आणणें; बनविणे; घटक द्रव्यांवर 
कांडी व्यापार करून किं० संस्कार करून त्यांचे- 


पासून कांडी नर्वीन वस्तु अस्तित्वांत आणणें; उ० 
कुमार चिकणमातीचा रांजण करतो;उ० सोनारानें 


सोन्याची सरी केली; उ० तांत्रटानें हांडा केला; 
पाळणे, आचरणें; ३० नेम करणें, त्रत 


० क्रे० असणें: होणें: 
होण्याच्या स्थितींत असणे; उ० मला भोंवळ करते 
उ०मला मळमळ करते ला उन्हाळे करतात; 
उ० भात, चहा, इ० करत आहे. & एकाद्याची 
उन्चलबांगडी करणे त्याला त्याच्या मजींविरुद्ध 
ण्का ]ठकाणाहन उचचळून दसरांकड नेऊन ठंवणें 
कॅ० तेथ रहावयाला भाग पाडणें. अंगांचे पाणी 
चरण फार श्रम सोसणे *"एकाचयाला भावळ करणें 


करणें, उपास करणें, इ० 


«» टर 
: 2 


करनाटरक 


१) 


त्याला भोंवळ किं० घेरी येगे.दात ८शार्थ करणें 
अत्यंत कसोशींचा प्रयत्न करगे; एकाथा कामो 
फार कष्ट सोसणे; कमाल करगे, केळे न केलेस 
करणं ॥नकाळर्जापण कि० ळुचरपर्गे एकादे काम 
करण, पाक्तप्रपंच [वः० पंक्तभेद करणें पक्षपात 
करण; सर्वाशी सम भावाने न वागणे; वशी- 
ल्याच्या माणसास अधिक देणें आणि इतरांस कमा 
रणे. नेम कि० ब्रत करणें नेम करिं त्त 
आचरणे. 

करणें [सं० कृकरणे] न० करण्याची क्रिया; 
आचरण, & करणें थोडं मचमच फार. 

करणेर न? विवाहाच्या प्रसंगी वराला आणि 
त्याच्या बाजूच्या मानकर्‍यांना| वे, अलंकार, इ 
देणें किं० नजर करणें. 


करंद्‌, करवंदी स्त्री” एक झाड, न: त्या 
झाडाचे फळ; करवंद 
करदनकाळ [ सं० कंदन ( युद्ध )--काळ 


( मृत्यु) | पु कठार आणि क्रर स्वभावाचा 
माणूस. ढ 

करदा [ फा० करदकार्‌ ] पु० जों कोणी 
प्रत्यक्ष शत करता तो ,-मग तो मालक असो किं? 


। मक्तत्यानें किं० अधे्लांनें शात करणारा असो. 


रंदा कारंदा पु० एक झाड 
रदवल न० एक लहान झडप 
करंडे न० कारंदा ह्या नावांचे एक झुडूप आहे 
त्याचें फळ 
करदोटा (-डा) पु० कंवरेभोंवती बांधावयाचा 


। गोफ र्क० सांखळी: करगोटा 


दोरा किं०सुतळी , 
करदोंटा , करदोडा; 
हेही शब्द छायाच 


करदोडी स्त्री कापसाचा 
जी शूट्ट कमरेभोवती वांधतात 
करदोरा, करथोडा , करगोटा 
अथाचे आहेत. & करदोरा तोडणारी तंबाखू 
स्त्री८ आते अमरला तंवाख 

करनकर, करनकरी [ मकरणें--न-करणें) 
वे० जे करावयास पाहिजे तें न करणारा आणणि 
जें करतां कामा नये तें करणारा;हेकट; आडमुठ्या - 


करनारक, करणाटक, कणोटक न० एक 


श.& करनाटक ओस पडणं बहिरे होणें. कण 
ह्या शब्दाचे साम्य : करणाटक * ह्याही आहे ह्या” 


करप 


वरून हा वात्रप्रचार उत्यन्न झाला आहे 

करप ( म० करपणं ] स्त्री८ योग्य प्रमाणाहून 
अधिक भाजलेला पदार्थ, २ उन्हानें करपून किं 
वाळून गेलेले शेत. 

करप [ सं० कृर्पस्दगड, 
युक्त जो दगडाचा कळपा तो 
पदार्थांचा अणकुचीदार तुकडा 

करपट [म० करपण ] वि ० १ अर्धवट जळालला 
(भात,भाकरी ,इ०).२अधंवट जळालेल्या खाद्य पदा- 
थांची जी घाण तदिशिष्ट. ३अर्जाणांमुळे अंवट आणि 
वशांत रीवरीव आणि उळजळ करणारी (ढेकर ). 
९७ करपसड-या पौष्टिक किं० सत््वस पदार्थ खाऊन 
सुद्धां जो गुट्युटीत किं० ल्ट्टु होत नाही असा 
मनुष्य, करपटाण स्त्री करपट पदार्थांची घाण. 

करपणें अ० क्रि० 2 अन्नादि पदार्थ वाजवी- 
पेक्षां अधिक उष्णता लागल्यामुळें आंतील तत्त्वांश 
जडून दग्धप्राय होणें, २ थंडी, उप्गता, इ० च्या 
कडाख्यानें वृक्ष इ० दग्वप्राव होणें. ४भय, शोक, 
इ० चें कारण आकास्मक रीत्या उद्भवल्यामुळें म्लान 
निस्तेज, आणि निरुत्साह होणें. 

करपविणे स० क्रि १ खाद्य पदाथ वगेरंना 
निष्काळजीपणानें किं० मुद्दाम ते जळण्याइतकी 
उष्णता देणें; उ० चुलीमध्यें जास्ती लाकडें ढोसून 
तूं माझा भात करपविलास; उ० करें करण्यासाठा 
वाजरी चांगली करपीव; उ० रालुंडी करावयाची 
आहे; तंवाखू चांगली करपविल्ी पाहिजे. २ थंडी , 
उष्णता, ३० नीं दृक्षादिकांना निःसत्त्व करणें. 

करपा [ स० करपणें ] वि० करपलेला (पूर्ण- 
पणें किं० अंशत: ). 

करपी [ स० करपणें ] स्त्री 2 पिके जळ- 
ण्याइतकी सूर्याची किं० हवेंतील उष्णता ( [क्रि० 
पडणें ) २ ज्वर, क्षषा, ३० कारणांना पोटांत आग 
पडणे किं० जळजळ हाण. २ सुलोवर ठेवलेल्या 
भांड्याच्या बुडाला जडलला जळीचा थर, 

करपुतळी स्त्री भागे “ करणपुतळी * 
पहा [ खाद्य ) 
करपेल न० एक प्रकारचें गवत ९ गुरांचे 

करंबट स्त्राः आवळकाठा, केळफुल, इ० 
पदार्थांत हिंग, जिरे, आमसूल, माठ, इ० घालून 
पातळसर वाटून जें तोंडालावणें करतात तें. 


खडा ] न० धारा- 
कोणत्याही टणक 


३०७ 


करमर 


करबड न०, स्त्रा० युरांनों खाऊन वगळलेला 
आणि पायाखाली तुडाविलेला कडवा 

करबडणे, करवडणें अ० क्रि० १ हात,तोंड 
इ० ना खालेल्या खा्यांचे अवशेष चिकटन ते ल्व- 
कर न धुतल्यासुळें तेथल्या तेथें वाळून चिकटून 
राहणे. २ खाद्य पदार्थ ज्यांत केलेला असतो तें 
भाड लवकरु न धासल्याकारणानें त्याचे अंदर 
त्याला चिकटून तेथेंच वाळणे. 

करंबल [ सं० कममंरंगरकर्मर, नीव ] स्त्रा० 


करमर, नाव. न० तिचें फळ. 


करंबुटी स्त्री कोंवळा आंबा; कैरी. 

करंब्रे, करमणे न० हिरवे आंबे [किं० चिंचा 
वगैरेंच्या ठेंच्यांत गूळ आणि चवीसाठों दुसरे 
कांहो पदार्थ घाळून तोंडोलावणें करतात तें. 

करअ्ध [ सं० ] पु० १ मणगट आणि करंगळी 
यांच्या मधला भाग करिं अंतर. २ हत्तींचा 
किं० उंटाचा किं० दुसर्‍या कोणत्याही पशुचा 
छावा. २ हत्तीची सोंड 

करभार [ सं० कर ( खंडणी ) -- भार 
(ओझें)] पु०मांडडिक राजापासून सार्वभौम राजा 
घेतो तो कर किं० खंडणी 

करम न०,करमकंद,करमकांदा, करमगड़ा , 
करमाचा कांदा पु० कोर्वांचा गडा ,-ज्याच्या 
पानांची भाजी करतांत . 

करमट स्त्री ० वर ' करंवट * पहा 

करमणूक, करमत [ म० करणें ] स्थ्ी० 
खेळणें , गप्पा मारणे, इ० च्या योगानें जे मतोरं- 
जन तें; सुखांत वेळ जाण्याचे कांहीं साधन; मोज. 

करमणें अ० क्रि० सुखांत, आनंदांत , किं० 
समाधानांत वेळ जाणें; उ० तुला येथें करमतें 
काय ? स० क्रि० सुखांत आणि आनंदांत घाल- 
विणें ( वेळ ). 

करसणें अ० क्रि० १ पाण्यामध्ये फार वेळ 
हात, पाय, इ० राहिल्यामुळे सुरकुतणें. २ क्षारांत 
कांहीं फळ राहिल्यामुळे सुरकुतणें. 

करसणें न० चिंच, इ० अंबट पदार्थांत गळ 
मोहोरी इ० घाळून पातळ तोंडींलावणें करतात ते, 

करमर[ सं० कमरंग ] स्री करमर किं० 
नाव ह्यांचे झाड. न० त्या झाडाचे फळ, 


करमरा 
करमरा वि? करमंरींच्या फळासारखा 
( काचेचा माणि इ० ). 
करमळ पु० स्त्री? एक जंगली झाड. न८ 


ययाचें फळ, 

करमळ स्त्री वागत लावतात असें एक झाड. 
न० याचें फळ. 

करमाळा [ सं कर (हात ) माला । 
स्त्री जपार्चा संख्या मोजावयासाठी मण्यांचा 
माळ न घेतां बोटांच्या पेरांवर गणती. करतात या 
दृष्टीनें तीं वोटें किं० तीं पेरे समुच्चयान . 

करक न०, स्त्री तांदळ, सावा, 
राळा, वरी, इ० चा कोंडा. 

करली स्त्री 2 ण्का जातांचा मासा. 
जातीचें गवत. 

करले न० पाणी उदावण्याचे करिं 
ण्याचें एका विशिष्ट आकाराचे पात्र 

करवट पु०, न० ए्क कटं फळ: 

करवटणे अ० क्रि? एका कुशीवर निजणे. 

करवटी, करवंटी, करोटी स्त्री नारळाची 
करर्टा; सोललेल्या नारळाचे कवच ,-ज्यांतून 
खोवरें खरवडून काढलेले आहे. 

करवडणें अ० क्रि भात, भाजी, इ० चे अरा 
हाताला, तोंडाला किं०पालाला लागून ते जागच्या 
लागीं वाळणे; उ० हात करवडणें, भांडें करवढगें. 


नाचगा, 
२ णका 
टिपड- 


करट 


करवत[ खं ० करपत्र] पु०; स्त्री०, न० लाकूड 


कापावयांच एक पातळ पोलाढी पत्र्याचें हत्यार 
(त्याच्या कडेला दांते पाडळेडे असतात ). & एका- 
च्यावर आडवा करवत घालणें2त्याला खचविणें,२ 
त्याच्या कामांत वित्तें उपस्थित करणे .३त्याला सता- 
वणें.जिवाला करवत लागून राहणें एखाद्या माण- 


करळ 


असंतात, 8 गार गार करवंद फार आवण्याइतके 
गार ( हवा, पाणी, ओलं बोतर, ठुगडे, ३० -) 
करवंदणें अ८ क्रि८ अत्यंत गार असणे 
झावण्या इतक गार होणें, पडणे, कि असणें; उ० 
ताक, पाणा, दही, आळ हात पाय, इ० करवंदले 
आहेत 
करवळ, करवळ, करोळ पु वंदुकास्वार 


€$ करवली स्त्चा या बंदकीस्वाराचें काम ० 
हुदा क्रि अधिकार. 


करवला [ म करा ( मडके ) -- वाला 
( ज्यांच्या जवळ आह ता ह्या अथाचा प्रत्यय ) 
पु० नवरा मुलगा कि नवरा मु्लर्गा ह्यांचा 
भाऊ  (' करवली ! चे पुछिगी रूप विनोदाथे 
घडविलेले ), 

करवली [ म० करास-वाली | 
मुलगा [० नवरी मुर्गी ह्यांची 
तिचे अभावा मुलगी जा हातांत करा 
धेऊन त्याच्या 1२८ तिच्या मागे उभा असतें ती. 

करवस्त्र ( सं८ कर ( हात ) :-वस् (फडकं)] 
न० नाक, तोंड, पुसाबधासाठा जे लहान 
फडके, कडोम्ब्रीस खोचतात तें. 

करवा पु८ ८2 सोललेल्या उसाचा तुकडा; 
गंडेरी, २ एकाद्या अवयवाचा पडलेला तुकडा 
(अतिशायोक्तीचा प्रयोग); उ० कामाखाली माझ्या 
कमरेचा करवा पडला. ३ दारी चाका- 
वरून न [नसरतां फिरावा म्हणून त्या चाकांच्या 
परिघावर पाडलेला पन्हळ, .£ मोत्याच्या मध्यावर 
करगाट्यासारष्ी र्जा रंध असते ती .अद्यी रेघ असण 


स्थरी ८ नवरा 
वर्हाण कि 


दुसर] 


ड्ठ 


। हा माल्यात एंब्र हाय, 


सासंवंधानें किं० कामासंवंधानें काळर्जा किं० हरहर 


[गंलली असणें. करवतीखालीं 'घरणे जाचणें 
गांजणे, छळणे, करवताकांठीं वि० करवताच्या 
दांत्यांसारवी ज्याच्या कांठावर नक्षी आहे असें 
(थोतर, उपरणे, लुगडे, ३₹०).करवती लगाम पु० 
कांटेरी लगाम [ कापणे 

करवतणे स० क्रिट करवतानं लाकूड इ० 
करवता स्था ० लहान करवत 

क... : करवंदी [ सं० करमर्द ] स्त्री 

जज्याचीं फळे खाण्याच्या उपयोगाची 


करवा, कारव पु० एक प्रकारचा नाच. 
करवी, करवे ह० या अ० किं०क्रे2 वि० 
०च्या कडून; ०च्या मार्फर्ताने; ०च्या हस्ते; ३० 


। घुला ते काम करवत नसल्यास आपल्या नोकरा 


करवी तें करीव 
करवीर [लं०] पु० कण्हेर्राचे झाड [० फूठ 
करळ पु० १ एक प्रकारचा दगड ,-ज्य़ाला 
“ कड २ असाही प्रतिगद्र आहे. २ भातावरचे 
टरफळ; गहू, जोंधळा इ०च्या दाण्यावरचचा पापुद्रा, 
जो कांडून काढतां येतो. ३ रोावळी, टोपली, 
सूप, इ० च्या फटी 


करळा 


जे वेंग किं० पेटके ते. [ बनावलेला, 
करळी वि? करळ ह्या नांवाच्या धोड्याचा 
करा पु० ल्जञामध्ये ववू आणि वर यांच्या मागे 
कोणी सुवासिनी [क्रं कमारी हातांत जो कलश 
घेऊन उभी राहाते तो. 

_ करा स्थ्री० 2 पाण्यावर येतो तो तवंग. २ 
जावळा ३० च्या कणसावर पर्जन्य पडल्यामुळें 
त्यांतील दाण्यांना अंकुर येतो तो. 

कराकर क्रि वि० करकर आवाज होईल 
अशा रीतीनें किं असा आवाज करून. 

करांगुली, करंगळी [ सं० कर ( हात )५- 
अंयुलि ( वोट ) ] स्त्रा हाताचें किं० पायाचें 
लहान वोट ( आंगट्याच्या दुसऱ्या बाजूचे ). 

करांचली स्थ्ची० एक प्रकारची तरवार ,-ती 
सरळ असून तोकडी असते. 

कराड पु० १ तापाचा आवेग. १ कोणत्याही 
मनोविकाराची जोराची लहर ( क्रि० येणें ). 

करांडणें स० क्रि० कुरतुडणें ( दांतांना ); 
ओरवाडणें ( नखांनीं ). 

करांडा पु० दृक्षाच्या वुंध्याचा ॥के० फांदीचा 
कुऱ्हाडीने किं० करवर्तानें पाडलेला तुकडा; मोठा 
ओंडका. 

कराडी स्त्री० जोर, अवसान, कुव्वत ( क्रि० 
येणें, धरणें ). कराड्या स्त्री> अ० व० लहरी, 
आवेग, ( क्रि० येणे, चढणें, णें, ३० ). 

कराडूं न० करडू, रेर्ळाचें पिछूं. 

कराणा पु० ए्क प्रकारचें भाजीचें झाड. 

करांती स्त्री एक प्रकारची उघडी गाडी. 

करांदा पु० कारंदा,-एक प्रकारचा वेल,- 
त्याचा कंद आणि फळ. 

करांदें न० करांदा नांवाच्या वेलाचें मूळ. 

कराबीन [ फ्रेंच कारावीन | स्री एक 
प्रकारची हलकी आणि आखूड वंदूक, 

करासत [ अ० ] स्थी० २ युक्ति; अजब हिक- 
मत. २ आश्चथां्ची गोष्ट. ३ पराक्रम; सामर्थ्य; 
ताकद. 

करामती [ अ० करामत ] वि० ज्याचे अंगी 
करामत आहे असा; चतुर; युक्तिवान्‌; हिकमती. 

करार [ अ० ] पु० १ दुसऱ्याला केलेला 


२०९ 


आणण यशी0ी?0ी?ी0?0 0? शीट नकाल 


करी 


करळी स्त्री० मोड्यी झाल्यामुळे पायांत येतात | ठराव; दुसऱ्याला दिलेळें वचन; दुसऱ्याशी कांहीं 


शातींनें स्वतास बांधून धेणें. २ निश्चय, २ स्वतास 
कै० दुसऱ्यास लावून घेतलेली किं० लावून दिलेली 
नियंत्रणा. & कराराचा, करारी वि० १ दिलेले 
वचन पाळणारा. २ र॒ढनिश्वयी; नेटदार. करार- 
मदार पु० आणाभाका; दिलेला किं० घेतलेली 
वचनें; ठराव, शती इ० निमिलेलों बंधने. करारी 
वि० ९ मागें न हटणारा; मनांत आणलें तें पार 
पाडणारा, २ दिलेले वचन पाळणारा. ३ टिकाऊ 
( रंग, पदार्थ इ० ). ४ ठरावाप्रमाणें केलेला 
( पदार्थ, काम, ३० ), 

करारी,कराठी स्त्री० शक्ति, ताकद, हिमत, 
अवसान, (क्रि० येणें, धरणें, ०). 

कराल [ सं०] वि० १ भयंकर. २ प्रचंड, 
अचार मोठा. ३ अवाढव्य. ४ खरवर्डात; उंच 
सखल. ५ दांत पुढें आलेला . 

कराल न० तांदूळ, जोंधळे, बाजरी, ३० चे 
टरफल किं० कोंडा. 

कराष्ट्मी [ म० करा --अष्टमी ] स्त्री० गंगो- 
दक भरलेल्या कऱ्यानें देवीची पूजा कुमारिका 
करतात ज्या तिर्थास ती,-म्हणजे आश्विन कृष्ण 
अष्टमी. हा प्रकार काशीस चालूं आहे. 

कराळी स्थी० पेटके ( क्रि० येणें, चढणें, 
उतरणें ). याचा बहुधा * कराळ्या ? असा स्त्री ० 
अ० व० उपयोग होतो. 

करिणा, करिना [ अव्करीनाह ] पु० वादी 
आणि प्रतिवादी यांणी पंचाईतदारापांश्ीं लेखाने 
किं० तोंडी जबानीनें लिहून दिलेलें आपआपले 
म्हणणें किं० निवेदिलळेली आपआपली बाजू. 

करितां, करतां श० यो० अ० मुळें, साठी, 
च्या उद्देश्ानें,प्रीत्यर्थ; उ०तुझ्या करतां हा पेरू मी 
ठेवला आहे. 

करियात, करियादु [ अ० करयाह्‌ ] स्त्री० 
दोन तीन इतर महालांतील कांही कांहीं गांव 
घेऊन लहानसा केलेला जो ज्यादा महाल तो. 

करी [म०करणें]हा विज्षणाच्या अर्थाचा प्रत्यय 
असून याचे अनेक अर्थ आहेत. ( १) पैका 
ज्यापाशीं आहे तो पैकेकरी; (२) शेत करतो 
तो शेतकरी; कथा करणें हा ज्याचा व्यवसाय तो 
कथेकरी;कण देतो किं० घेतो तो क्रणकरी; देणारा 


क्री 


कज 


नो तो देगेंकरा; घेणारा जो तो वेगेकरा (३ 
त्याच गांवचा जां रहिवासा तो गांबकर्रा (८४) 
वर ह्य कुटुंब चाळावितो तो. धरकरा; 
(६) भाडें देऊन जो दसऱ्याच्या घरांत राहतो तो 
भाढेकरी; (५ ) ठराविक वारी जो दसऱ्याच्या 
वरा जवावयाला जातो तो वारकरी; (६) क्षेत्राला 
नवसाने वाऱ्या करतो तो बारकरा; भिश्षेवर 
गुजराण करतो तो भिक्षेकरी; इ०, इ. 

करा [ खं० ] पु० हत्ती. &करीद्र पु श्रष्ट 
हत्ती; उत्तम हत्ती.करिश्शावक यु० हत्तींचा छावा 
कारवल न८ हत्तीवर बसून ल्ढण्यार्‍यांचा तकडी 
( सैन्याची ) 


करीर [ खं० ] पु०, न० 2 कोंब, २ बांबूचा 


कातर, पु० 2 करावॉ; नेवती, २ पोकळ वेळ 

कराच दशॉ० यो० अ० भागें'करर्वा? पहा 

करूण [ खं० ] वि 2 दयाद दयाळू .२ हृदय- 
द्रावक. पु० करुणरस 

करुणा [ खं० ] स्त्रा2 परदु:ख पाहन अंत 
करणास यंता तो द्रव: दया &करुणा।वेमुख वि ० 
कठार अत:करणाचा; निष्टर. पकाद्याची करुणा 
भाकण आपलीं विपन्न स्थाति त्याला कळवून 
त्याच्या अंत:करणांत दया उत्पन्न करणें; दानपणें 
त्याची विनवर्णा करणें, करुणाकॉर्तन न८ 2 
आपली दीन स्थिति निवेदणें किं० निवेदन विन- 
वण, करूणारस पु० करुण रस. करुणास्वर षु 
इसऱ्याच्या मनांत आपल्याविपयीं दया उत्पन्न 
हाइल अश्या तऱ्हेचा स्वर किं० बोलण्याची सरणी 


कजाग स्त्र 


करून अन्यय<च्या योगानें; «च्या मुळें;८च्या 


साधनाने किं० द्वाराने; उ०तेणें करून , येणें करून 
जेणें करून 

करण [ खं८ ] पु० हत्ती. स्ी० हत्तीण 

करेल वि< आंब्याची एक जात 

करेला पु० तालमार्ताल एक हत्यार किं 
साधन; दोन्ही हातांनी फिरवावयाचा मुद्ठर किं० 
मुद्दल, 

करोट [सं करोटी डोक्याची करटी] न८करटी 
(डोक्याची). & एकाद्यांच करोट हाणे तो मरणे 

करारा [ सं८ कराटीडोक्‍्याची करटी ]|स्त्रा2 
१ डोक्याची करी २ नारळाचा करवटा 
छकरोरो हातांत घेणें भीक मागणें. 


कराड वि काट (संख्याविडाप): टाभर ल 

करांडा पु० ८जकाती वखूल करणारा अधिकारा 
*॑कराडांगेरा स्री८करोडा नांवाच्या आधकार्‍यांचा 
हुदा [८ त्याचें कार्यक्षेत्र 

कराल स्त्रा० वंद्कांन लढणारा धोडस्वार 

कराला स्त्रा८ 2 तंदर्काने लढणारा जो घोडे- 
स्वार त्याच कान, इंदरा, कि८ बंदा, २ वंदुकांचा 
मारा. | जळालेले गवत. 

करोळा पु कुंभाराच्या भट्टोर्तांल अर्धवट 

कक (| ल | पु” 2 खकडा. २ ( ज्य़ा०) 
खेवथ। ह० कक रास 

ककेट [ खं०८ | पु० 2 खकडा. २ ( ज्य़ो०) 
चवथा म्ह८ कक रास, ३ कमल्कंद. ४ कांटा. ५ 
( गाणत ) त्रिज्ञा, ६ वर्तुळ काढण्याचे हऱ्यार 
कि ० साधन. 

ककेटक ( सं० ] पु० ८ वकडा. २ आंकडा, 
२ चोरांचे एक यंत कि० हयार 

ककश [ सं० ] वि 2 राठ कठिण, टणक 


। ९ निडर, कडक, क्रर. ३ साहसी, ४ जोरदार. ५ 


कानाला कठार वाटणारा आवाज, ६ उपद्रवी ० 
दोंड, 

ककंशा [ सं० ] स्त्रा2 भांडखोर 
कठोर उच्चार करिं2 त्रोलगे जिवे 


ट्ऱ 
वा० 


अश्या त्त्रा 


ककाटक न० वतुळ रेखावयाचे साधनविशप 
ककाटक [ सं० ] पु० 2 कद्रेपुत्र एक नांग 
वाभ्ातून नळराजानें त्याला बचावले म्हणून प्रत्यु 
पकार करण्यासाठा ह्या नागानें नळाला इंद करून 
त्याच रूप पाल्टल, अशासाठी का त्याला कोणी 


वनवासात आळखूं नथ आणि त्याला कलीची पीडा 
| हाऊ नव. २ कऱ्हाडा ब्राह्मण, ३ दुष्ट आणि दो्व- 
* द्वेषी माणूस 


ककाटको,ककोंटी स्त्री कोहळा (एक फळ) 
केचूर [ खं ] पु८ काचरा; आंत्रेहळद. न? 


। हरताळ, 


कचूरक ; सं८ | पु० १ कचरकंद, २ हळद 
कजे [ अ० ] न० क्रण, व्याजाने कि० विन 
याजानें दुसऱ्याचे घेतलेले पैसे ( तारण ठेवून किं० 


 तारणाशवाय). & मी त्याचे चारशें रुपये कज 


। 
। 


लागता मा त्याचे चारशे रुपये कर्जे देणें आ 


्क्णे 


११ 


्ि 
कतव्य 


_________ कतराज 


एकाद्याला डोईवरून पाणी जाई इतकें कर्ज 


असणें तो कजाच्या 


ञः _ कजा ओड्याखाली चिरडून 
गेळेला असणें किं० बेजार झालेला असणें. 


'कर्जेअमदान [फा०] न? यावयाचें किं० 
वसूल झालेळहें कजे ( जमाखचीच्या चोपडातील 
जमेच्य़ा रकमांच्या तपश्लीलाचा एक रकाना कजे 
अमदानचा असतो 3. कजेकरी पु० १ टदुसऱ्या- 
पासून कर्ज कांढगारा. २ दसऱ्याला कजोऊ पैते 
देणारा , ३ कर्ज वसूल करावयास पाठाविलेला गडी , 
शिवायी, ३०. कर्जखत न० कर्जरोखा; ज्याचे- 
पासून आपण कर्जे काढलें आहे त्याला आपल्या 
नांवाचा तितक्या रकमेचा पथकरलेल्या शतांचा 
लिहून दिलेला कागद. कर्जदादन जमाखर्चाच्या 
चचोपडींत खर्चाच्या बाजूस आपण फेडलेल्या 


कधीं माझ्य़ा कर्णपथावर आलेली नव्हती हमी तों 
रेकिली नव्हती. कणपरंपरा स्त्री ० दंतकथा . कर्ण- 


: पिक्ञाच पु० उप्तपणें वातम्या सांगणारें भूत .कर्ण- 


कर्जांच्या रकमांचा रकाना ( वर * कर्ज अमदान ? 

त ह नें ऱ्ह | 
पहा).कर्जदार पु०कजे ज्यानें काढलं तो.२ कर्जाऊ । 
रकम ज्यानें दिली तो. कर्जपाणी न० कर्जे, उधार 


आणलेल्या सामानाबदलचे पैसे, इ०; उ० मी | 


आपला घोडा पांचशे रुपायांना विकला; आलेल्या 
पैशांतून कजेपा्णी वारून आतां साठ रुपये मज- 
जवळ शिलक राहिलेले आहेत. कजंबाजारी वि? 
ज्यास पुष्कळांचें देगें आहे.असा;जो कर्जाखालीं वेजार 
झाला आहे तो. क्जेभरी वि० ज्याला फार कज 
आहेत असा. कर्जरोखा पु० घेतलेल्या कजोबद्दल 
लिहून दिलेला कागद; कजौोबद्दल दिलेला दस्तणवज. 
क्जेवाम न० कर्ज;लोकांचें देणें;कजेबिजं . कर्जाऊ 
वि०कर्जांच्या र्पाचा;व्याजाच्या बोलीनें घेतलेला . 
कर्जी विठ्व्याञानें दिलेले किं० घेतलेले ( पैसे ). 

कणे [ सं० ] पु० १ कान; श्रचणेंद्रिय; शब्दाचे 
अहण करणारें इंद्रिय. २ होडीचें किं० गल्बताचें 
सुकाणू, ३ भांड्याची मूठ. ४ काटकोन ्रिको- 
गाच्या काटकोनासमोरची बाजू. ५ कोपरा. ६ 
दोघे स्वर ( छंदःशास्त्रांत ). ७ अंगदेशयाचा राजा; 
भारती युडांत हा दुर्योधनाच्या बाजूनें पांडबां- 
विरुड लढत होता;तो अजुंनाकडून मारला गेला;तो 
आते उदार होता. कर्णाचा अवतार आते उदार 
माणूस. कर्णीपकणिका स्थी० गण्प; ऐकीव 
बातमी. कर्णजप, कर्णेजप पु० ९ वदी देणारा 
हेर. २ निंदक. कगांघर, कर्णधार पु० सुकाणू- 
वाळा, कर्णपथ पु० ऐकण्याचा टप्पा; उ० ही गोष्ट 


पिश्षाची पु० भविष्यें सांगणारा. कर्णपूर पु० 
१ कर्णभूषण, २ निळें कमळ .कर्णमूळ न० कान- 
शील. कर्णविष न० निंदा; चहार्डी. कर्णाचा 
पाहरा पु० सयोंदयापासून र्तान तासांचा पाहरा. 
कर्णाखूढ कानावर आलेली ( बातमी ). कणोंप- 
कर्णी क्रि वि० उडत उडत ( बातमी येणें ). 

कर्णक [ सं० ] पु० सन्निपातभेद, 

कर्णाट पु० देशविरेष. & करणीटकलह पु० 
खोटें भांडण. 

कणांटी स्त्री ० रागिणीविशेष . 

कर्णिक [ सं० ] पु" सुकाणूबाला . 

कार्णिका [ सं०] स्थी० १ मधले 
फळाचा देठ. २ कमळाचा मध्यभाग, 

कणींरथ [ सं० ] पु० उुरख्याची गाडी. 

कर्णी ,करणें [सं० कृ च्करणें] स्त्री ० गवंड्याचे 
एक हत्यार किं० साधन. 

कर्तन [ सं० कृतन्न्कापणे, तोडणें] न० १ 
कापणे, फाडणे, मोडणें. २ कापूस पिंजणें. 

कर्तब [ हिं०, सं० कर्तव्य ] न० ९ गाण्या- 
ताळ जे डावपेच ,-ज्यांचे योगानें गाणें टुमदार 
दिसतें, ते समुच्चयानें. २ कतृत्व; काम करण्याची 
टापटीप , नेट धमक . 8 कर्तबगा (-दा-) री स्त्री० 
१ गवयाच्या अंगचें-कौशल्य. २ घमकदारी; कर्तू- 
त्वाचा पोच; टापटीर्पानें आणि नेटानें काम कर- 
ण्याचें सामथ्ये . 

कर्तीरे [सं० 'कत' च्या सप्तर्मांचें ए०व०] अ० 
कत्यांचें ठायी;कर्त्यावर अवल्बून; कत्यांनें नेयंतित 
होऊन . &कर्तारि प्रयोग पु० जेथे कत्यांच्या लिंग- 
वचनांवरून क्रियापदाचे रूप फिरतें तो प्रयोग; 
उ० रामा चालतो; उ० सदानंद भिंत बांधतो . 

कर्तरी, कतनी, कर्तरिका [ सं० रेत 
कापणे ] स्त्रो० एका खिळीनें जोडलेल्या दोन 


> 


पात्यांत कागद, वस्र, इ० कापण्याचे एक साधन; 
कातरी. रि 

कर्तव्य [ सं० कृन्करणे--तव्य ( प्रत्यय ) ] 
वि० १ करावयाचें म्हणून योजलेले किं० ठरावे- 
हेळें. २ करावयास योग्य.न० जें करणें योग्य आ 


बोट. २ 


कर्ता व) 


ते; जें केलें पाहिजे तें; अवऱ्य कर्तव्य. 22 कर्तव्य 
कर्म नै० जें अवद्य केळे पाहिजे तें काम 

कता ( खं? करतच््करणारा; कृन्न्करगे ) पु० 
2 करणारा; जा करतो तो त्थर , २ कुटुंबाचा 
सस्थेची , कि० कांदा कारभाराची सूत्र जो चाल- 
ब्रिता तां; चालक; निवेता;कारभाररा. ४ (व्य़ा ०) 
एकाद्या क्रियेचा व्यापार ज्याचपाचून निवतो तो र्‍या 
क्रव्रचा कता; उ० गजानन भगवद्दीता वाचतो: येथें 
वाचनाक्रपरा गजाननापासन निघते ह्मणून वाचतो 
ह्या क्रियापदाचा ' गजानन ? हा कर्ता होय. « 
कुटुंबाचा चरितार्थ जो चालवितो तो. 8 ब्रह्मदेव. 


& कर्तापुरुप पु० कुटुंब क्रि संस्था चालविणारा 


पुरुष, २ कुटुंबासाठा देव्याजंन करणारा माणूस 
कताहता पु०१ इश्वर ,-जा तखाॉष्ट करतो आणि जां 
खाष्ट सडारता ता 


कतुम्‌ [ सै८ करावयाला; कृ करणें ] 


अ८ करावयाला, & कतुमसकतुमन्यथाकतुम्‌ 


समथ वि हाव त करावयाला, जेंनको तेन 
कराववाला, आणि जे केलेलें आहे तें वदलावयाला 
ननथ; ह वशपण देवाच्या संबंधानें [० अन्यायी 
पक्षपाती ,क्रूर,कपटी आणि निळं अद्या अधिका- 
र्‍याच्या संत्रंथाने योजले जातें. 

कर्तेक [ सं० कृन्करणें ] वि० «नें कंड 
* कर्त २ हा शब्द ब्टुत्रीहि समासांत उत्तर पदा 
असतां त्याचें * कर्तक 
ता ज्या शब्दाचे पुढ लाविला जातो त्यागें केलेले 
असा त्या अर्थ होतो; उ० ईंश्वरकर्तुक हा इंभ्रराने 
कलेल (जग) 

कत़तत्व [ ख० कतृ (€ कता )--त्व ( प्रत्यय) ] 
न८ २ कांहा काम करण्याची ताकद किं० कव्वत 
२ काम करण्याची किं० पार पाडण्याची लायकी 

जे केळे तें; कृति. ४ कारागिरी, ५ कांहीं काम 
केल्याचे श्रेय 

कटडनबस्तन [| फा० करदनूऱन्करणें; वस्तन्‌ 
वांधणे ] न० 2 ( दागिने ) करणें आणि मोडणें 
वागड्या मोडून गोठ करणं; सर्री मोडून वाकी 
करण; सहे मोडून जोडवे करणें, इ० प्रकारचे 
फरफार किं० उलाढाली, २ एक पदार्थ (उठधान्य) 
खर्चाच्या वाजूस दाखवून तें दळन आलेले पीठ 
जसंच्या वाजून दाखविणे; कापड खर्ची दाखवून 


असे रूप होतें आणि । 


शिवून आलले कपडे जमेत दाखविणे, इ०. २ मोठें 
नाण बढदळून त्याच्या किमतीची लहान नाणा घेणें 
आणण ल्हान नाणी वदळून मोठा नाणा घण: उ० 
चार चवल्या आणि दोन पावल्या देऊन रुपावा 
धेणे; उ रुपाया देऊन चवसट्ट पैसे घेणे, ४०. 

कदम ( सं० ] पु 2? चिखल. 
पातक. 

कडेळी [सं० कदला ] सी » वाळ ; वोळाचें 
झाड, २ एक प्रकारचें फुलझाड ( केळीच्याच 
वगाताल ), ह्याला क्रदळी , क्रदळ, अशाही नांवें 
आहेत 

कपूर [सं८] पु० कापूर (एक सुगंधी 2व्य). 8 
कर्परगीर वि० कापरासारखा पांढरा ० गोरा . 

कर्घुर [ सं० ] वि2 चित्र्विच्चिन रंगाचा. 
पु० राक्षस. न८ सोनें. _. 

कमे [ सं० कमन्‌ ] न० 2 करणें. २ जें केले 
तें; क्रय, ३ कामांगेरी , ४ धंदा , व्यवसाय , उद्योग. 
५ थामिक कृत्य किं० विवि; स्नान, संध्या, यज्ञ, 
याग, ३० जो झास्त्राविहित वि आचारषबिदित 
1०८ रूढिविहित कृत्यें ता. समुच्चयानें. हा. डेत्य 
नित्य, नैमित्तिक आगि काम्य अश्यां तान प्रका- 
रची असतात. ६ मेहनत. ७ पूर्वींच्या जम्मी 
आपण जां कृत्ये केलेली असतील ता समुच्चयानें 
नक्ीव; प्रारव्व, ८ ( ब्या० ) ए्काया क्रियेचा 
यापार कत्यांपासून निघून ज्या दुसर्‍या पदार्था- 
वर घडता ते त्या क्रियापदाचे क क्रियेचे 
फळ केत्याच्या व्यतिरिक्त दुसऱ्या पदार्थावर 
फलित होतें. तेव्हां ह्या दुसर्‍या पदार्थाला 
त्या क्रियेचे कर्म म्हणतात. & कर्माःमा पु० 
जीवात्मा. कर्मेन्द्रिय न० हात, पाय, युद, उपस्थ 
आणि वाणी हीं प्रत्येक. कमंकर पु० 2 मजूर. २ 


ऱ गाळ, 4 


4 


! सेवक, ३ कमंठ. कमैक'चाट पु० पूर्वकर्मानुसार 


आढवलला आप[त्त .कमॅकटकट, कमेखटखट स्त्रा० 
१उपद्रवकारक काम,२त्रासदायक माणूस. कर्मकथा 
स्त्रा० ९ पेच, पंचाईत ( प्रारब्धाचे फळ ह्या 
दशन ). २ आत्मछाधा.३ घडलेल्या गोष्टीचे खरे 
निवेदन, कसकहाणी स्त्री “ कर्मकथा ? पहा. 
कमकाण्ड पु० न० ? यज्ञादे संबंधाचा वेंदभाग . 
े कमसमूह. कमचं (-चां-) डाळ पु०१ आर्त 
[नध कम करणारा. २ राहु. कर्मणिप्रयोग उ” 


कयौोद ३१३ 


जेथें कर्माच्या लिंगवचनावरून क्रियापदाचे रूप 
फिरतें तो प्रयोग; उ० सुतारानें पेट्या केल्या; येथें 
पेस्या क्ली अ० व० आहे म्हणून ' केल्या ? त्री? 
अ०व०आहे.कमेंदेव पु०अभिहोलादे कर्माने झालेले 
देव.कमंघसंसंयोग पु ० पूव जन्मो केलेलें कर्म( चांगलें 
किं० वाईट ) आणि ह्या जन्मीं केलेला धर्म (दातत्य- 
लुसार किं० शाक्तत्यननुसार ) ह्या दोहोंची एके 


| 
| 
। 
| 
1) 
| 
। 


समया गांठ पडणें; अद्यी गांठ पडून जें कांही घडते. 


तें कमधर्मसंयोगानें घडलं असें म्हणतात. व्यवहारांत 


“कर्मधर्मसंयोगानें' ह्याचा अर्थ अकासल्पित रीतीनें, 


अचानक, ध्यानीं मनीं नसतां, असा होतो. 
विज्ञेप छुलासा आमचें ।“ मराठी भाषेचे 
वाकप्रचार, ह्मणी, इ० ” ह्या पुस्तकांत पहा. 


कर्मधारय पु० ज्या दोन शब्दांनी समास घड- 


लेला असतो ते दोन्ही शब्द सामानाधिकरण्यांत 


ह्यम० एकाच विभक्तींत असतात तेव्हां जो समास , 
होतो तो; उ० तांत्रडमाती, भवसागर, क्रोधासे, । 


इ०. कमंवाक पु० कृत कर्माचें फळ के० परिणाम. 
कर्मभसि स्त्री० ९ नांगरलेंली जमीन. २ भरतवर्ष. 
३ ग्ृत्युलोक . कर्मयुग न० कल्युग. कममार्ग पु ० 
स्वर्गप्नाप्तीसाठी यज्ञयागादि कर्म यथासांग करणें ही 
वर्ततपद्धाते. कसेलंड वि० धार्मिक विधि न पाळ- 
णारा .कमवाद पु०कर्म केल्यानं मोक्ष मिळतो हें मत. 
कमेशि वि० सर्व कर्मे यथासांग आणि यथावाधे 
करणारा .कर्महीन वर *कर्मलंड 'पहा .कमोगदेवता 


स्री कांहीं धामिक विधि ज्या देवतेस उद्देशून केला पाळया. "जळी न 
जातो ती देवता .कर्मरंग पु०कर्मर;नीव. कर्मशाला : ५ आजारांत उतार किंग्कमीपणा;क्रे० खाण; उ० 
न ११५११७ .] क 1 नट ळ्‌ ल्< ह 

! तापाने कल खाला. वि० अस्प आण मधुर. &४ 


ह्ञा० कारखाना .कर्मशूर वि० कमंठ. कर्मसचिव 
पु० मंत्री. कर्मसाक्षी पु० २ सूर्य.२ चित्रयुपत. 

करयांद [ अ० कयाहू ] स्त्री” आजूबाजूंच्या 
महालांतील कांहीं गांवे एकत्र करून बनविलेला 
नवा महाल. 


शाखा. ( याच्या उलट बंहण ). 

कर्ष स० इृषूत्ओढणें ] पु० ओढणें, पु०,न० 
सोनें, औषधें,इ० वजन करण्याचे एक पारमाण, 

कर्षेक [ सं० कृपूर्ओंढणें ]पु० १ ओढणारा . 
२ नांगर चालविणारा, २ शेतकरी . 

कर्षण [ सं ० कृषून्खेचणें ] न० १ नांगरणे, 
२ ओढणे, खेचणें, २ कृश करणें. ४ पाडणे. ५ 


कलकल 


शेतकीचाी आउतें(समुचचयानें).६लागवर्डाची जमीन . 
कर्षेणी [ सं० ] स्त्री० व्यमभिचारिणी. 
कर्षिणें [ सं० कृपून्ओढ्णें ] स० क्रि १ 

ओढणें. २ नांगरणें. ३ पीडिणें. 
कार्पित [ सं०'कर्षिणे' पहा ] वि० १ ओंढ- 

लेले. २ नांगरलेलें. ३ पीडित. ४ कृश, क्षीण. 
कऱ्हा [ सं० करकन्न्लहान घागर ] पु० 

१ लय्माच्या सोहाळ्यांत ज्या पालांत पाणी व त्यांत 

आंब्याचा टाहाळा घालून त्यावर नारळ ठेविलेला 

असतो आणि जें. पाल्ल वधूवरांच्या वहिर्णांच्या 

हातांत घेतलेलें असतें तें पात्र ( क्रि घेणें ). २ 

तोटी ज्याला आहे असें मडकें.३घागर(सामान्यत:) . 

& कऱ्हादिवा पु० प्रथमा्थांचा वऱ्हा धारण 

करणाऱ्या मुर्लाच्या शेजारी तिची वर्हाण कि० 

दूसरी कोणी मुलगी हातांत जो लामणदिवा 
घेऊन उभी असते ता. कऱ्हयादिव्याचा मान पु० 
कऱ्हा धारण करणाऱ्या स्त्रीत देतात तें लगडें, 
खण, इ०. [ काकडी. 
कऱ्हाट पु० कडू आणि जंगली भोपळा किं० 
कऱ्हाडा पु० व्राह्मणांतील एक जात किं० त्या 
जातींचा ब्राम्हण, 
कऱ्हया पु० एक प्रकारचा दगड. 
कल [ सं० कलरूप्रेरणा करणें ] पु० ९ 

अस्पष्ट आणि मध्र स्वर; मंजळ राब्द, २ सर. २ 

मनाची प्रवणता; प्रवृत्त. ४ रोख, झोक, वळण. 


कल पाहून वागणें वरिष्ठाची मर्जी पाहून आपलें 


। वतन ठेवणें. 


कलईं, कल्हई स््ी० पितळ, तांबे, ३० धातू 
च्या भांड्यांत पदार्थ कळकूं नये म्हणून त्याचे- 


कद्वीण [ सं० न० ] वैथकी इलाजांची एक । वर ,चढविलेला कथलाचा थर ,छेकलईकर,कलईंगर 


पु० भांड्यांना कल्हई लावून देणारा धंदेवाला 
कारागीर . 

कलंक [ सं० ] पु०१९ डाग. २ खूण. २ 
लांच्छन;बट्टा; कर्मापणा आणणारो गोष्ट; बेआब्रची 
वावत. ४ दोष. ५ धातूंच्या भांड्यांवर येतो तो 
गंज रके ० येते ती तांव . 

कलकल [सं० कलकल>गोंगाट] पु०, स्थी० 


कळलकलळलणें 


/*. ट्५ 


कलावलाट, गोंगाट ( माणसांचा, पक््यांचा 
३०). २ भणभणणें, व्यथित होणें २लकल्क , भग 
भग; उ० माझ्या डोक्यांत कलकल होत आहे. 2८ 
ह्या (वस्तवाची ( ० उन्हाची ) कलकल माझ्या 


(4 


डाळयांना सांसत नाहां; उ० ऊन्ह भारा कलकल 
करत 
कलकलणें अ० क्रि2 कलकलाटामळे क्र 


पत्तक्षाभासुळे ( मस्तक ) भणभणणें व्यथित हाण, 
क०त्रस्त हाणें 
कलकलाट पु० गांगाट, किलाविलाट: किल- 
विल, ( कलकल याहून हा शब्द आप्रेक जोरदार 
आहे); उ० चिमग्यांनी ( किं० पारांना ) मधापा- 
सन वथ भारी कलकलाट चालविला आटे 
कलाकत [सलं८] १ डाग, काळिमा , लांच्छन 


० असलळ्ल; मालन, २ भ्रष्ट, अपवित्र. ३ बद्द 
आलल र 
कलका [ल कल्कि कि काल्कने न्यावष्णूचा 


दहावा अवतार ] पु०विष्णूचे 
विष्णूचा दहावा अवतार. 

कलळखापरी स्त्री८ एक ओपता 

कलळंगडा पु० संगीतांतील एक राग 

कलगा, कलंगा [तुका ] स्त्री८ पागाटयावर 
वाधावयाचे एक रत्नखचित भूपण, २ पिर्से इचा 
ठुरा ,- घोड्याच्या डोक्यावर भूषणार्थ वांधत[त 
ता, ३ पुरुषाची आजेंबे स्त्री करीत आहे अशा 
मजकुराची लावणी. ४ एक झाड २$कलगीवाला 
छु०्कल्गी जातीच्या लावण्या करणारा किं “म्ह्णून 
दाखविणारा शाहीर न 

कलच पु० अंगावर वसलेला मळाचा थर 
नार्‍या, जा.आतांच्या आतां आणि अंगावर बस. 
लेला हा कलच धुवून टाक 

कलछा पु० एक प्रकारचे उल्थने 

कलळडण [ म० कलणे ] अ० कि८ पदार्थाला 
कक्का लागल्यासुळ [किं० आधार ढासळल्यामळें तो 

1थ एका बाजूवर. वळणे; ल्वंडणें मनुष्याचा 

गेल्यामुळें तो एका वाजूवर वळणे, स० क्रि० 

पण्का बाजूवर वळविणे 

कळडा [ म० कलंडणें 
वळलेला किं०८ कललेला 

केळडा [ म० कलंडणें ] स्त्री० पदाः थाला एका 


इशावतारांतीळ नांव: 


] वि० एका वाजूस 


> ४१ 
छट 


कलळलपणें 


बाजूवर वळण्यासाठी दिलेला धक्का [कि० लाविलेला 
नेट ( क्रि० देणें ) 

कलळण [| सं० कल ढकलणे प्रारणे ] आअ० 
क्र० ८ वळणं, एका वाजूवर झुकणं, २ अपकप, 
दा ,क० उतरती कळा लागण. ३ एकाथा विशिष्ट 
पदाथाकड [कॅ माणसाकडे मनाच प्रवणता किं० 
अ[ढ असण 

कलता [ म« कलणें ] वि वळलेडा: झुक- 
ल्ला; उतरता; ऱ्हासास लागळलनना कलता 


उठ 


: दिवस, कळतं वय कलता काळ 


कलन्र [ सं ] न० र पत्नी, २ स्त्री 

कलथण स० क्रि एका वाजूवर वळविणे 
/१० [फरावणे, अ० क्रि> एका बाजूवर वगणें 
किवा फिरणे 

कलळ्था पु० तव्यावर्राल भाकरी , थार्लापीठ, 
३० खाध परतण्याचें किं सो वून काढण्याचे णक 
आउत [क० साधन उल्थनें 

कलळथा वि एका बाजूवर वळलेला; उ० ते 


जुन्याच पातेलं जरा कले कर म्हणजे चिर्धाने 
पाणा थत्रा थंब्राने गळ लागेल [ ठाला. 
धक्का , 


ळ्था स्था८ ८ एका वाजळा वळणें 

कलंदर, कालिदर पु० एक जंगला जनावर 
त्याला उद, कांडेचोर, काळमांजर, कानदेर, अशी 
दुसरा नांबे आहेत 

कलळदर, कालिंद्र [ हि कलंदर ]) पु०? 
यागा, २ व्यसनी छांदिष्ट आणि ध्राणेरडा: भटक्‍या 
मारणारा; पिसाट माणूस. ३ सुंदर आणि तछख 
माणूस 

कढळद्रा, कलेंद्रा [हिं८] पु० २ गर्भरेशमी 
नत्र. २ तंबूच्या रक्षणार्थ बाहेर लाविलली जाड 
कनाथ वॉ 

कलना [ सं८ ] स्त्री > धरणें पकडणे 
२ करण, घडविगे , अस्तित्वांत आणणें. २ निर्य- 
नणा. ४ जाणणें, जाणीव, भावना. ५ धारण 
करणें, लेणे 

कलप (-फ ) पु० ९ काळे केश पांढरे कर- 
गारा एक औपधी पदार्थ किं० त्याचा लेप. २परीट 
वल्लास जी खळ लावतो ती 

कलळपणें अ० क्रि दु:खाने वळवळण वेदनंन 
धडपडणें 


कलबी रट. 


काटा लावली 


कलबी, कलंबी, कळंबी स्थी० गल्वताचें 
अगदी पाठीमागचे शीड 

कलवूत (-द ), कलभूत (-द॒ ) [ फा० 
काल्मदू ] पु १ पगर्डी किं० पागोटे ज्यावर 
वविले जाते कि० आकारले जातें तो ठोकळा वीं ० 
छाकडाचा युड्या. २ जोड्याला विशिष्ट आकार 
यावयाचा चांभाराचा ठोकळा ( लाकडी किं० 
लोखंडी ). ३ कमान बांधतांना जो मार्तांचा किंवा 
लाकडाचा रचनाविश्षेप आधार देण्यासाठीं कर- 
तात ता. ४ छत्नीचा करंडा ( पार्तांच्या छत्रीचा 
कातीव पोकळ दांडा ,-ज्यामध्ये पाहिजे तेव्हां दुसरा 
लांब दांडा भरतां येतो ), ५ पद्वादिकांचा सांगाडा 

कोणताहा पदार्थ बनवितांना त्याला विशिष्ट 
आकार देण्याचें जे साधन करतात तें. ७ ल्ठु 
आणि वोजड माणूस, जनावर, दागिना, फक़रें० 
दुसरा कोणताही पदा, 

कलभ [ सं० ] पु०2 हत्तींचा छावा. २ तास 
वर्षांचा हत्ती, २ पशुत्रालक. 

कलभा पु० वाचावाची; भांडण; कलकलाट. 
( क्रि लावगें, मांडणे, करणें, माजावेणें, इ० ). 

कलभांड [ सं० कल्ह--म० भांडणें ] वि० 
भांडखोर; कज्जेदलाल. क 

कलभांड न० गोसाव्यांचा एक पंथ किठ त्या 
पंथाचा गोसावी. 

कलम [ अ० कल्म्‌ ] न० १ एकाद्या विप- 
याचे जे भाग ते प्रत्येक; प्रकरण; वाब. २ दुसरा 
वृक्ष निमाण करण्यासाठी त्याच जातीच्या झाडाची 
जमीनींत लावतात ती फांदी २ फळाला कांही 
विशेष स्वाद [क० रुचि येण्यासाठी एका वृक्षावर 
जी त्याच जातीच्या वृक्षाची फांदी विशेषप्रकारें 
बांधून एकजीव करतात ती. ४ चिताऱ्याची किं ० 
रंगाऱ्वाची कुंची, ५ लेखणी, ६ रिक्षा म्हणून 
हात, पाय, कान, नाक, इ० छाटून टाकणें, ७ 
झाडांच्या नकोत प्या फांद्या कापून टाकणें. पु ० 
स्त्री० मूर्च्छा, घेरी .७ कलमकसाई,पु ०कारकून 
लेखक ( करडे हुकूम लाहणारा ॥$० सोडणारा) 
२आपल्या लेखांनीं लोकांची नालस्ती ,बदनामी किं० 
अआन्र करतो तो. ३ वरिष्ठाच्या नजरेस न येऊं 
देतां आपल्या वगल्वश्चांना ० आपणास लाच दे- 
णाऱ्या इसमांना सोर्यांच्या ठिकाणीं नेमणारा , शत्रूंना 


वाईट ठिकाणीं नेमणारा, वाकडी तिकडी हकीगत 
रचन ॥के० बनवून आपल्या वारिष्टाला सांगन 
आपल्या शात्रूंचा बढती थांत्राविणारा कारकून 
कलमजारा स्प्रा०पटावर किं्यादांत दाखल करणें 
कलमतराश (-स ) पु० फरडा आणि हशार 
कारकून. कलमदान न०, कलसदानी स्त्री० १ 
लेखण्या, दवती, वाळू, चाकू, इ० लेखनसाधनें 
ठेवण्याचे लाकडाचें [क० धातूचे केलेले बारदान 
किं० पेटी.२चौकोनी तबकाच्या आकाराचे लाकडी 
छत. कलसबंदी स्त्रा० १ कलमवार लिहिणें;. वेग- 
वेगळ्या वावी वेगवेगळी प्रकरणे पाडून स्पष्टपणें 
ज्यांत लिहून काढल्या आहेत असा लेख किं० 
असतें लिखाण, २ यादीत किं० पटावर नोंदणें 
कलमवार क्रि० वि० कल्मांच्या अनक्रमानें 
वेंगळां वेगळी कलमें पाडून. कलससफाडे स्थी० 

सुदर अक्षर लिहेणे किं० सुंदर अक्षर लिहिण्याचे 
कौशल्य किं० कला. कलमी वि० १ कलमवारीनें 
लिहिलेलें. २ विश्वसनीय म्हणून घ्यावयाला हरकत 
नाहां असे; दस्तणवजी; लेखानें सप्रमाण ठरलेली 
( वातमी ); (उडत उडत कानावर आलेली ह्याच्या 
उलट).२ ज्याचेवर कलम केलें आहे असें (झाड) .४ 
उत्तन झाडाच्या कलमापासून झालेला(आंबा, ३०) 
कल्सा दालाचेनी स्थी० तीत्न वास आणि चव 
जला असते अक्की एका जातीची दालाजिनी , 

कलमसल स्त्री० १ अतिशय थकवा; गळाठा. 
२ अस्वस्थता, ३ मळमळ, 

कलमलणें अ० क्रि १ आते थकणें, गळा- 
ठे, २ अस्वस्थ होणे, ३ मळमळणे 

कलवंडणे अ० फक्रि० . १ मोठमोठ्याने आणि 
तावातावानें भांडणे; हुज्जत करणें. २ गमर्तानें 
किं० रागानें एकमेकांच्या अंगावर चढणें (मांजरे, 
कृतरीं, इ० करतात तते ). 

कलश [सं०]पु०१घडा,गडवा, कळशी. २देव- 
ळाचा कळप, 

कलह [ सं० ] पु० २ भांडण, 
मारामारी, &-प्रिय पु० नारद. 

कलहंस [ सं० ] पु० १ पीत हंस; राजहंस. 
२ वदके, २ परब्रह्म. 

कला [ सं० ] स््री० १ अंश, भाग, २सोळावा 
भाग. २ चंद्राची कला, ४ (ज्यो० ) राशीचा 


२ युद्ध, ३ 


कलागत 


आआआ 


पक अठरादावा भाग, ५ शिल्प, नर्‍्य, गोत. 2० 
व्यवसाव [क० करमणुकी, ३ कोडल्य. ७ कपट 
८ वक्ते, हकमत. ९ गूढ याक्त [र्क खत्री 
असत सूक्ष्म भाग, 22 तजेला ,चटकदारी :देग्वावा ; 
उ० तुझ्या तोंडावर थेडाची कळा आली आहे : 
आंध्राळ करून ये. 2२ स्वच्ल्ता, नीटनेटकेपणा 
टापटाप; उ० घराची कळा अंगण सांगते / २८ 
वाहरच्या व्यवस्थेवर्न आंतली व्यवस्था आजमा- 
वता यंत) .३४कलांतर न८ व्याज, नफा.कलावंत 
८ काढा कला जाणणारा. २ गवई, ३ पग्ववाज 
किं2 सारंगी वाजविण्याचा धंदा करणारा 
कलळावत्तीण, कळवंतीण स्त्री नाचण्याचा धंदा 
करणारी पोरगी, कलाघर, कलानिधि पु० चं 
कलागत स्थ्रा८ 2 तंटा , भांडण कुरापत, 
कॅलाट न० द्वाड, उपद्रवी आणि त्रासदायक 
माणूस [ पहा 
कलाडण, कलांडा मा्गे' कलंडणे, कलांडा ? 
कलाप [ सं० ] पु० ? मोराचा पसारा 
२ सयुदाय, समूह,३ कळप (पश पक्ष्यादेक चा) 
४झुवका (पुप्पा्रिकांचा),५ एका च वृत्तांत रचलेले 
काव्य, ६ हत्तीच्या गळ्याचा गोर, & कलापत्रत्त 
यु कुळीथ 
कलाफ [सं० कल्प] पु०राका; भात. कवर 
कलाबतू [ ॥हे० ] पु० रेशमाच्या धाग्या- 
भांवतीं चांदीचा तंतु थुडाळून तयार करतात 
ञोतंतुतो 
कळलाय [ खं० ] पु० वाटाणा. 
कळाल [ खं० कल्यपालनस्कलाल ] पु० दारू 
गाळण्याचा केंट विकण्याचा धंदा करणारा 
कलाला [ वर “ कलाल ? पहा ] स्त्रा० 
कलालाचे दुकान,२ कलालाच्या दुकानावरचा कर 
कलाला स्त्रा० कपटी, मतळमी 
कॅलानत | ॥ह० ] पु० एक प्रकारचें गाणें 
कलावा [ ॥ह० ] पु० 
जात पाय ठेवला जातो ती रिकांवी कि 
* एका बाजूस वळणे किं० वळाव्ेणे 
६३० ),. ३ फिरवून आणणे ( घोडा 
४ फऱ्या किं० फेरफटका करणें 
कड कळावा यावयाला गेला आहे 
केळावा पु० 2 कुरणांत चरावयाला सोड- 


“७ 


4 


० पाहरा, 
( घोडा, 
०ना), 


उ० रामा शेता- 


तरतर्रात छाकटा 


हत्तीवर चढतांना 


कत्ट्ळी 


लेल्या घोड्याच्या दोन पायांना थोडीशी -अडचण 
करावयासाठो वांवळळी दारा खा दोरीने 
ज्याच्या यायांना वेळळे वेधन; ३० गांविंदा , घा- 


न 


ड्याला कळावा धाल म्हणज भो पटन जाणार नाही 

काल [ खं० ] पु० 2 भांडण, कलह. २ 
वड, ३ कृत, ब्रेता, दापार आणि कलि, अशा 
जॉ चार युगे यांतील चवये, & एकाद्याच्या 
अगात कालि संचरणें त्याचा भांडण करण्याकडे 
परशात्त हाण; तो. भांडं लागणे, कालिकार उ» 
नारद. कालळिद्रम पु० 2 बेहेडा. २ वरिव्ता 


कॅलिप्रिय पु०? नारद. २ माकड, कालिकाल 
पु० काल्युगाचा अवाध कालळपुरुप पु० द्ष्ट 
माणून, कालिमाहा!त्म्य न? कल्युगाचा प्रभाव 
कलियुगाचा ब्रह्मदेव प्र» कव्यक रचणारा 
० शिल्पकार, कलीचा पाहारा पु० आतदशय 
इष्टपणाचे [कि बेकायदा कृत्य क० असलें कय 
नात केळ जातें अशी रियासन 

कालका [ सं८ ] स्त्री 2 
बत ती ), २ वाण्याची छुंटी 

कालगड [सं० कालिंग किं०८कालिंगरू कलिंग ] 
न० 2 टरवूज, २ ररवुजाचे झाड 

कलिंगडी [ सं कलिंग वि2 । कालिंग*च 
कालंगड] स्मरा० कालगडाच साड, ह्याला कार्लेंगर 
असं दुसर नांव आटे 

कालेदर पु० एक मांजरासारखा प्राणी 
अद, कांडेचोर, काळमांजर, कानेदर, अशीही 
नाव ह्या प्राण्याला आहेत 

काल्िदर [हि] पु०८ मुसलमान भिक्षेकऱ्यांचा 
एक पंथ वेपयी , स्त्रीलंपट, २ संदर आण 
४ वदेफेली माणूस व 

काळदरा [ हिं. ] वि 2 प्रथमार्थी जो 
कलिंदुर त्याचासारखा म्ह०गलिच्छ किं० ओंगळ 

वपयासक्त; स्रियांच्या पाठीस लागलेला 

काळदुरा पु० गर्भात रेशमाचे धागे असलेल 
कापसाचे एक प्रकारचें वस्त 

कालळदा [ हिं कलीजाहन्काळीज ] पु? 


कळी ( झाडाला 


. परव माणूस; आवर्डांचा माणूस; लाडका इसम 


व्शजवाचा कलिदा पु० अत्यंत प्रिय मागा” 
केळुला, कळोली, कुलुली [ सं? झलक ्ि 
आनंद] स्त्री०१घोड्याच्या अंगांत भालेली म 


कळभब 
२3 


३१७ 


कल्मष 


जी आली असतां तों उड्या मारणें इ०चेष्टा करतो 
२ उसळी , (गाण्याची, वागडण्याची ,इ०ची ). ३ 
संभोगेच्छेर्चां आनिवार लहर. ४ तंबाकू खाण्याची 
दारू पिण्याची, किं० गांजा 'ओढण्याची तलफ. 

कलुण [सं०] वि०१ मलिन, गढूळ. २ दृष्ट, 
निंद्, न० £ गाळ, २ पाप. 

कळुपित [ खं० ] त्रि १ गढूळ झालेले 
किं० केळेळ, २ बिटाळलेळें, अपावेत्र झालेले. ३ 
एकाद्या पदार्थासितरवाने कि० विशेषतः माणसा- 
सं्रंथानें सकारण किं० निष्कारण प्रातिक्ूळ यह 
झाला आहे ज्यांचा असे (मन ) 

कलळेप, कलफ पु० केश पांढरे झाले आहेत ते 


तघेनें ,उन्हानें ,विरहाने ,दुःघानें,किं० रोगाने ,उत्पन्न 
झाली असह्य स्थाते.कट्पान्तकाळ पु० ८कल्याचा 
अंत होण्याचा समथ. २ कल्पाचा अवाधि, ३ 
अंत उदग्न,मयंकर, आणि क्रूर माणूस.कल्पांतरीं 

कल्पांती फक्रि> वि० कर्धाही ( अकरणल्पांत 
प्रयोग ); उ० ही गोष्ट तुला कल्पान्तरींही करतां 


: यावयाची नाहो. कल्पतरू पु० पांच जे स्वगो. 


काळे करण्यासाठो विलासी आणि रंगेल पुरुष 


लावितात तो रंग. 

कलेवर [ सं० ] न० ? मनुष्याचा किं० इतर 

एण्याचा देह,-विशपत: तु च्छतेनेंरमनुष्यप्राण्याचा 

देह (आल्याशा [भन्नत्व दाखावेतांना ). 

कलोड सु० वाळलेल्या गोवऱ्यांची रास (सवें 
बाजूंनीं ती लिंपून काढलेली असो किं० नसो ). 
२ गोवऱ्य़ांना पावसाचा उपद्रव होऊं नथे म्हणून 
बंदिस्त केलेडी जागा. २ लाकडे, गॉवऱ्या, शेणी 
सर्पेण, कड्या , इ० ची रास. 8 एकाद्याचें कलोड 
बसणें तो दृद्धावस्थेस ॥किं० जाणाविस्थेस लागणें, 
त्याला वृद्धावस्था [किं० जाणावस्था येणें 


कल्क [ सं० ] पु० ९ जल्युक्त वाटन वी० 


खलून बार्रांक केळूळ आपध ,२ तूप ,इ० चा गाळ.३ 
मातीचा गाळ; मळ. ४ कोणताही वाटलेला पदार्थ 
७ चणे. ६ कणमळ., ७ शरारमळ (९ घाम, शेंवूड 
विष्ठा, इ० ). ८ दोष, पाप 

कल्को [सं०]पु० विष्णूचा दहावा अवतार ,- 
जो यापुढें व्हावयाचा आहे आणि ज्यांत तो सर्व 
जगाचा नाश करणार आहे. 

क€प [ सं० ] पु० ९ ब्रह्मदेवाचा एक दिवस 
( ४२२ कोटी सीर वप; कल्पांत १४ मन ). २ 
रचना.३ शास््रिनियम. ४ पद्धाते, विधि. ५ युक्ति 
योजना, सवना निश्चय. ६ प्रकार, पक्ष. ७ धर्म- 
विधि सांगणारे वेदांग ९ कल्प ह्या 
नांवाचा स्वर्गातील एक वृक्ष, १० रोगचिकित्सा. 
१९ प्रलय. कल्पान्त पु ०८९प्रलय,२ मोठा अनर्थ, 
३ परमावधोचें दुःख. ४ तीत्र क्षोम. ५ भुकेने, 


८ उद्देश. 


ताल वृक्ष त्यांवेकां एक; मंदार, परिजातक,संतान , 
कल्प, हरिचदैन,हे ते पांच दक्ष, कल्पलता स्वी ० 
एक स्वगींय लता ( इच्छित वस्तु देणारी ) 

कल्प [ ख॑० ] वे० १ शक्‍य. २ योग्य, 
न्याय्य. ३ इृढ, सशक्त, समर्थ . 

कल्प [ सं० ] वि० नामें आणि विशेषणे 
यांना लागणारा एक प्रत्यय ; त्याचा अर्थ “' वहु- 
तेक तोच किं० तितकाच, ” “बहुतेक त्याच्याच 
सारखा *' असा होतो; उ० कुमारकल्य म्ह वडइ- 
तेक क॒माराच्या तोडीचा; मृतकल्प म्ह० मेल्या- 
सारखाच, ज्याच्या नाड्या अगदी आखडल्या 
आहेत असा; इ० 

कल्पक ( सं० छपूऱऱ्सम्थ होणे किं० करणें] 
वि० १ योजना करण्यांत पटाईत. २ युक्तवा करूं 
शकणारा. ३ चतुर. पु० न्हावी. 

कल्पना [ सं० “ कल्पक * पहा ] स्त्री १ 
विचार, वेत, योजना. २ युक्ति, छुव्री, हिकमत. 
२ तर्क. ४ शोध. ५ शंका; आभास. ६ हत्ती 
सजविणे. ७ मनामध्ये रचना किं योजना कर- 
ण्याची शक्ति. ८ समजूत, समह. ९ मांडणी, १० 
इंद्रियगोचर नसलेली वस्तु मनानें जाणण्याची किं० 
कल्पण्याची शाक्ते. 8 कल्पन[रूप वि ० कल्पित. 
कल्पना झ्रुष्टि स्थरी० कल्यनेनें निमिलेली साष्टे, 

कशल्पिणें [सं०छप्‌-रचणें, योजणें ]स० क्रि० 
१ मनांत आणणें. २ योजगें. ३ आस्तित्वांत 
नाहीं तें ग्रृहीत धेणें. ४ युक्तीनें शोधून काढणें. 
५; एका पदाथावर दसऱ्प्राचा आरोप करणें. 

कहपित [ सं० “ कल्पिणें ? पहा ] वि १ 
कव्थनेनें ठरविलेले. २ आवेद्मान. ३ खरें नस- 
लेले पण खरेंतें वाटणारे; इतिहासादिकांच्या आघा - 
रावर न उभारलेले. 

कल्मष [ सं० ] वि०.१ पापी. 
न? ९ डाग. २ घाण, ३ पाप, 


२ घाणेरडे, 


क्ल्या 


णा. _ 
कल्या [ सं० कुल्यास्पार ] स्त्री “कल्या? 
ह्याचें हे अपभ्रष्ट रूप; खाल “ कुल्या ? पदा, 
कल्याण [ सं० ] वि० : सुता; दबा, २ 
सेदर, उत्कृष्ट, 3 शुभ, मेगलळ, न? 2 सत्कमं ह 
अुण्य. २ सुख, मंगल, ३ वैभव. पु० ( संर्गांतांत ) 
रागविशेप, [ सातवे करण, 
कल्याणा [ सं० ] स्त्री० > ( ज्योतिष ) 
कल्ला [ हिं० ] पु० £ चहरा भरदार दिसावा 
म्हणून गालांवर जो केशांचा झुभका ठेवितात नो | 
२ आरडा ओरडा; कलकलाट, 
कल्लोळ, कल्लोळ, कल्होळ [ सं० कलाल ] 
जु० ८ मोठा लाट, २ अभिज्वाळांचा सोट, ३ 
कलकलाट, आरडा ओरडा; अनेक प्रकारच्या 
आवाजांचें झालेळं मिश्रण, 
कल्हई स्त्री”, कल्हे न० ? 
आणि पितळेच्या भांड्यांत पदार्थ कळक नय म्हणून 
जों त्यांचेवर कथळाचा थर' चेदव्रितात तो, २ पुर- 
णाच्या पोळोंत पुरण अगदो थोडें धघाळून पोळी 
लाटळेले असल्यास त्या पुरणाच्या थराला कल्हई 
असे विनोदांत म्हणतात. ३ सुलामा ( सोन्याचा, 
चांदीचा, इ०), कल्हईकर पु० कल्डईदेण्याचा 
धंदा करणारा. [ पांढरं कमळ. 
कल्हार [ खं कछार>-पांढरी॑ कमळ 1 न८ 
कव स्त्री 2 दोन्ही वाहु लांब पसरून त्यांची 
बोटें एकमेकांत सुंताविळॉ असतां होणाऱ्या चक्राचा 
घेर किं० ह्या घराचें पारेमाण; वेंघ; गवस ; | 
कैड; उ० माझ्या कर्वेत ह्या झाडाचा बुंधा मावत 
नाहो. २ समुद्रांत किं०नर्दात मासे पकडावथाभसाठो 
जे खांब पुरलेले असतात त्यांना आडकाविलेला जां 
जाळा त्यांनीं तंदिस्त केलेला क्रें० व्यापलेला 
प्रदेश. २ उघडलेल्या तोंडांचा विस्तार .» कातरी , 
आडकित्ता, चिमटा, ३० पूर्ण उघाडेली असतां 
त्यांच्या पक्कडांत धरतां येईल जो आनि माठा पदार्थ 
(वस्त्र, सुपारी ,निखारा ३० )त्या पदार्थाचे परिमाण; 
उ० ह्या अडकित्याची कव लहान आहे; हा रोठा 
ह्या अडकित्यानें फोडतां यावयाचा नाहा. ५ 
ण्काद्या विषयाचे आकलन करण्याची वृद्धांची 
किं मनाची ताकद किं० पात्रता; उ० तुमचे तें 
परब्रम्ह माझ्य! कवेत येत नाहीं; मला दगडाच्या | 
रवाळ भजून होतें तें समाधान पुर आहे.&संसार, 


तांब्याच्या 


नद्या 


_ ञजड्ल्ला 


कवरटाळणी 


कांहीं कारभार 2८ ना कव घालणे हट्याठा 
व्यवस्थित रूप देणे, म्ह वेताल न होऊ देणे; 
नियामेत किं० नियालित करणें; शिस्त लावून देणें. 

कवकर्वात वि० 2 खाय पदाथांत पाण्धाचा 
अंदर अधिक झाल्यामुळें व्रेचव [क्क पचपचीत..२ 
जितका गोड पाहिज आहे [८ अवश्य आहे 
तितकी ज्यांत नाही असा ( पदार्थ, फळ, इ० ), 

कवच ॥ से८ ] पु०,न८ £ निलखत, अग- 
राखा, ३८ जं शरीरास आच्छारश्‍न करतान ते. २ 
ञन्मञात भं रक्षण करणार प्राथ्यांच्या 
दारोरास किं० वृक्षादिकांस असने ने(झाडांचे काटे, 
३८ ). ३ तोडगा, ताईत, ५. संल्रांतील * हे? हें 
*कर. 8 कवच टाकणे 2 सपाने कात टाकणें.२ 
शोंदराचा थर संवंवचा संग्रेय टाकणें 
( मारुति, म्हसोबा , वगरे देवांच्या मृतींनें ). ३ 
माजारापणातुळे ज्यात बहत दिवमांत स्तॉन' केळे 
नाही यानें हजामत करवून अंगाला तेले, 
लावण ३८ लावून मळाचा थर काढून टाकून 
स्वच्छ आणि तजेलदार होणें, कवचकुइरी,कवच- 
काहिरी (ली) स्री» एक वनस्पती. कदंचबीज 
न० एक ओपर्वा वी. 

कवंचाळ न८. बसणाऱ्या 
माणसांचे-वतुळ, 

कवंची स्त्री» £ मोट्या पदाथांतून तोंडून 
रकिं० फोडून र्कि० . सोडवून काढलेला तुकडा , २ 
डोक्याच्या कवटीचा पुढला भाग, ३-नारळारची 
करवंटी. 

कचट स्त्री लांध करून 
विलेल्या बाहुचा घेर; कव. 

कवट न० अंडे, छकवट 
अस्त होणें; धावरणे. 
> "वटल (-ळ) ,कंवंटल्य, कंवंटाल (-ळ), 
कॉोटल्य़ [ सं० कौ! 


आवरण 


क्रि जमलेल्या 


टोकांपाद्यी जुळ- 


गाळणे भीतीनं 


कोटल्य्न्ल्वाडी ] न० 2 जारण- 
मारणादिकांचा प्रयोग; दुसऱ्याचा नाद करण्या< 
साठो केलेली युक्ति,२ गढ पाडा ; व्यूह; दुसर्‍याच्या 
वेआवरूसाठो प्रसत केलेली खोटी गोष. &कंवं- 
टाळ्या पु० दुष्टपणानें दुसऱ्याच्या नाशाच्या 
खटपटा करणारा. 

केदेटाळणी [ म? कवटाळणें ] स्त्री० 2 
बाहूत पकडणें किं० धरणें;२ आलिंगणे. 


दोन्ह 


व - 
कवटाळण न 


कवटाळणें स० क्रि? ९ दोन्ही वाहूंत पक- 
ढणें; आलिंगणें. २ वेढणें, गराडणें. २ आपल्या 
भडळींत ० संस्थेत समाविष्ट करून घेणें. ४ 
मित्रत्वानें एकाद्याला जवळ करणें. ५ स्वार्थ वुर्दानें 
एकाद्याला जवळ करणें.६जिंकून देश कत्रज्यांत घेणें; 
आक्रामेणे. ७ वुर्दानें आकलणें. 

कंवंटाळीण स्त्री जारणमारणादि कमें कर- 
णारी स्त्री; चेटकोण. 

कवटी स्त्री “मिठी, आलिंगन(मागें'कव'पहा) . 

कंवैटी स्त्री ०अंड्याचें टरफल;नारळाची करवेटा. 

कंवठ [ सं० कापित्य ] न० १ एक अंबट 
फळ ( त्याच्या कल्कांत गूळ वगैरे घाळून एक 
तोंडीलावणें करतात ). २ ( लक्षणेने ) अंडे, 
र8कंवठेल न० कवठाचे तेल. 

कंवठी [ सं०कंपित्थ ] स््री० कंवठें हा ज्याची 
फळें तें झाड. 

कवठी स्त्री डोक्याचा वरचा भाग क्षे र्‍्या 
भागाचें गोल हाढ. 

कवड [ सं> करोटि ] स्त्री नारळाचें अर्घुक 

कवंडल(-ळ) स्त्री कडू दृंदावनाचा वेल. 
न० १ कडू वृंदावन. २ नारळाचें वेले. ३ दुष्ट 
माणूस. 

कवडसा, कवडा पु० ९ दारे, ख्रिब्कया, 
गवाक्षे इ० तून येणारा प्रकाश. २ कौलार, दारें, 
झडपा, इ०च्या फर्टातून र्कीं० भोकांतून येणारा 
प्रकाशाचा किरण. ३ आरशावर कं० प्रकाद्याचें 
परावर्तन करणाऱ्या कोणत्याही पदार्थांवर प्रकाश- 
किरण पडला असतां परावृत्त होतो तो किरण. ४ 
प्रतिबिंब. ५ पदार्थांची छाया . 

कवडा पु० १ एक अशुभसूचक पक्षी. २ 
मोठी कवडी. ३ डोळ्यांवर येणारें एक प्रकारचें 
पटल [कें० अभ्र. ४ विस्कटलेले [० विखोडित 
ढग किंवा त्या स्थिर्तातील ढग, & कवडा गहूं, 
कवड्या गहू एु० एक प्रकारचा गहू. कवडेफोक 
पु० हालते गवत. कवड्या ऊद्‌ पु० जावा 
सुमात्रा इ० वेटांताळ एका वृक्षविशेषाचा डीक,- 
जो सुगंधी असतो. कवड्या घणस, कवड्या 
घोणस पु० ज्याच्या अंगावर पांढरे ठिपके अस- 
तात असा एक प्रकारचा घणस नांवाचा सर्प. 
कवड्या साप पु० ठिपके असलेला एक प्रकारचा 


१९, कवंद्‌ 


साप. कवडा मिरावेणें ( देवोभक्त किंवा भुत्ये 
गळ्यांत कवड्यांच्या माळा वाळून आपल्या 
देवीच्या भक्तपणाचा देखावा करतात त्यावरून ) 
एखाद्या गोष्टींचा टेभा मिरावणें; फुशारकी मारणें 
उ० माझ्यापुडे तूं आपल्या तालीमवाजीचा कवडा 
कश्याला मिरवतात ? मी तुला क्षणाधांत लोळवीन 

कवडी स्त्री० ९ तमुद्रांतील एका जलजंतूच्या 
शरीरावरील हाड. ( कवड्यांचे तीत प्रकार 
आहेत. दहीकवडी, सयुणींकवडी, आणि 
भवार्नांकवडी ). २ हाताचे नखांवर, एक प्रका- 
रच्या सपांच्या अंगावर, वगैरे जें पांढरे चिन्ह 
असतें तें. ३ विर्टादांडच्या खेळांताल एक पारि- 
भाषिक दाब्द. ४ एक अत्यंत हलके नाणें ( पंधरा 
वीस वर्षापूर्वी घुद्‌ पुण्यांत कवड्या नाण्यासारख्या 
वापारिल्या जात ). ५ थेंव दोन थेंब्र दही, म्हणजे 
दह्याचा अल्यांशा. ६ वस्ताच्या रेशमी कांठांत 
रेशमाचे तंतु बाजूला सरून. जो क्काचेत्‌ पांढरी 
अंश दिसतो तो. ७ डोळ्याचा जो पांढरा भाग 
तो. ८ पॅक प्रकारचें छोटे झाड. याला कवर्डाचे 
झाड असेंही म्हणतात. याला लहान लहान 
पांढरी फुलें येतात, त्यांचा तापांत वगैरे उपयोग 
होतो. ९ गव्हाचें कर्णास ,-गव्हाचीं ताटें झोड 
पल्यावर यांत चुकून न झोडपले जातां राहिलेले 
सऊकवडीचा खेळ विर्टादांडूचा एक प्रकार. 
कवडीटंक, 'कवडीचुंबक, कवडीपूत वि 
अतिलोभी, क्रु, कंजूष, जो कोणी तो. हातीं 
कवडी विद्या दवडी 2 पैसे जवळ असले म्हणजे 
विद्याजनाचे कामीं दुलंक्ष्य होतें. २ सोंगल्या इ० 
खेळ कवड्यांच्या दानावर खेळले जातात; 
सोंगट्या इ० खेळ खेळण्याचा ज्याला नाद किं० 
व्यसन आहे याचें वियेकडे दुल्क्ष्य होतें. 

कवण सर्वना ०(कार्वतत)कोण?कोणचा£काय? 
ह्याची सामान्यरूपें कवणे, कवण्या , अशीं होतात. 
&कवण्या गुणें ? कां ? कोणच्या कारणानें १ 

कवणी स्त्री० एक पक्षी. 

कवणे [ सं० कवन ] स० क्रि १ रचणें 
( कविता ३० ). २ गाणें, गुणयुणणें 

वंद स्त्रा० १ जमीनीचा किं८ गलाव्याचा 

किं० दगडाचा सुटलेला पोपडा किं० पापुद्रा. २ 
जखम वरी होत आली असतां त्यावर धरते जी 


खपली तो; बर्‍या होत आलेल्या देवोवर धरते 
जॉ खपली ती. 
कवदर (-री) स्त्री० एकप्रकारची रानकेळ. 
कवन [ सं० ] न० 2 कविताद्रे रचणे. २ 
कविता, गान. 
कवल [ सं० ] पु० 2 घांत; वार्चे कवळ हें 
अपभ्रष्ट ख्स. २ युळण्या करण्याचा काढा. 
कवला पु० एक पालेभाजी. र्‍ 
कवसकुड्री(-ली) स्त्री णक वनस्पतिविश्ाप, 
कंवलाल न८ त्रेआत्र करणारा, अपायकारक, 
असा व्यूह किंठ कट. 


कंचसाली (-ड्या) वि? एकायाची वेआतू 


क्रं हाने करण्यासाठीं अधम प्रकारचे क 
करणारा माणूस; दुसऱ्याची नालस्ती करण्यासाठी 
व्यूह रचणारा. 

कवळ स्त्री”, न०2 शेताची जमीन भाजण्या- 
साठी उपयोगी जो ढाहाळ््या, काटक्या, 
भारा र्कि० समुदाय तो. २ कर्वेत मावण्या- 
इतका जो तणाचा किंवा काष्टाचा ढीग तो. ३ 
कवटाळण्याची क्रिया; आलिंगन. ४ नांगराची 
जा रुपणी तिची खुटी किं० खिट्टी. ५ पखवाजाचें 
यूड, ६ पाने तापवून शेकण्याकरितां उपयोग कर 
तात ता. 8 कवळकाठी स्त्री: वर कवळ याचो 
पाहिला अर्थ पहा . 

कवळटें न० शेत भाजण्याला कवळ मिळावे 
म्हणून जी पर्डीक टाकून देतात अशी डोंगरालग- 
ततची जमीन. 

कवळणें [ म कव ] स० क्रि 2 कव- 
टाळणें, आलिंगिणें, वाहुपा्यांत पकडिणें, ०ला 
मिठी मारगें.२ अस्ताव्यस्त पसरलेल्या वस्तु गोळा 
करणें किं० एकत्र अमविणें; आवरणें. २ घांस 
करणें, दातांत पकडणें;उ० सापानें बेडूक कवा>ला 

कवळा पु० 2 वेगेत मावण्याजोगा जो उण 
काष्ठ, इ० चा ससुदाथ तो. २ तो धरण्यासाठी 
कळली क 

कवळासणं स० क्रि० गोरी, गणपती , वगैरे 
वितज्ञन करण्याकतां त्यांच्या माते नदात वगैरे 
चुडविणे 

कवळा स्त्री १ लहान कव किंवा तिच्यांत 
भावण्याजोगा तुणकाष्ठादरेकांचा ढीग, २ दांतांच्या 


इव्चा | 


कीव 


ज्या पंक्ति त्या प्रत्येक.३दवापन्नास पानें (विड्याची) 
एकत्र करून ठेवतात तों. ८ साडेपांचटे किंवा 
पांच विड्याच्या पानांचा जो जटगा करून ठेव- 
तात तो, ५ एक प्रकारचा कानांत घालावयाचा 
दागिना, ६ नांगराच्या रुमणी ची खुट 

कवळ्या [ म० कवळ] पु० युऱ्हाळांत उसाची 


। कांडा जो ग्वेत आणून कांडेकर्‍्यास डेतो तो 


कवा [ अ० कहवाटू ) पु८ कॉफीचा काढा 
किं८ आझसंयोगानें तयार केळळे पेय 

कवाइती (-दी ), कवाइतदार, कव!ईत 
दार [ अ० कवाईटू ] वि० 2 ल्ढाडंच्या कामांत 
तरथरज कि० निष्णात, २ कावेबाज; हिकमत्या. 

कवाइत (-द॒ ) [ अ० कवांट ] स्त्री० ई 
पलटणांनील तैनिकांनं वुडसमया एक जुटीने व 
शिर्स्तानें वर्तावें म्हणून त्यांच्याकडुन तदर्थ जी 
तार्लाम करून घेण्यांत येते ती; उ० फ्रेंच्याकडन 
महादर्जा शिंद्यानें आपल्या फलटणीस कवाईत 
शिकवल्यासुळे इसरजांस त्याच्याशी लढाईत टिकाव 
धरणें दुरापास्त झालें, २ कांही काम करण्याची 
युक्ति, शक्कल, धोरण; किं० लटपट, मसलत. 

कवाटी स्त्री कव; वेग; कवळ; पक्कड. 

कवाटु [सं०८ कवाट] न? ८ दरवाजा, दार, 
दाराची फळी 

कवाडी स्त्री०शछोटें दार;फाटक.रंदाराच्या अ- 
भारवी गवताच्या पेंड्या किंवा बांबूच्या चिपा एकार्त 
एक गुंतवून शेताला किं०्वागेला करतात ती अटक 
२ विटीदांडूच्या खेळांतील एक पारिभाषिक शब्द - 

कवाणी , कवणी स्त्री ० एक पक्षिविशेप. 

कवाता पु० नारळच्चि छोटे झाड; नवीनच 
लाविलेल आणि टेंगणें असें नारळाचें झाड. _ 

कवाळल [ अ० कवाल ] पु० ? ख्य़ालाचे 
गाण्याचा बाणा वाळगणारा जो गवई तो;ख्यालाच्य़ा 
सुरांचा गाणों गाणारा गवर्ड, २ ख्यालारचे गाण 

कवाला [ अ० कवालाहू ] पु० घरें, जमीनी? 
वगेरेंचें खरेदीवत 

कवाली स्त्री”, कवालीख्याळ पु० [ अ० 
कवाळू] संगीतांतील एका विशिष्ट चालीचें गाणें, 
जसलीं गाणीं कवाल म्हणतो ना 

कवि [ सं०] पु० १ कंवनें रचणारा /ढ्दांबर 


काविजा 


वाड्मय रचणारा किं०निमांण क'णारा ,र२ज्यामध्यें 
रस आहे व जेगेंकरून वाचकाच्या ।८ श्रोत्याचा 
मनोभावना उद्दीपित होतात 
पावतात असें बाडमय निमीण करणारा ग्रंथकार; 
उ० कालिदास, भवभूति, वाण, दण्डी, इ०, 
२ स्वताच्या अंतःकरणांत उद्गीपित झालेल्या 
भावना भापेच्या हारे दुसऱ्याच्या अतः- 
करणांत उद्दीपित करणारा. ४ विद्वान, शहाणा, 
युणज्ञ, प्रतिभासंपन्न, सुक्च मनुप्य. ५ आदि- 
कवि वाल्मीकि. ६ सर्वज्. ७ विचारी, ८ धुक्रा- 


२२१९ 


किं० प्रसन्नता । 


1 


चार्य.& जं नदेखे रवि तें देख कविश्सूर्याला जें । 


द्सित नाही तें कर्वास दिसतें. २रवीला वस्तुजाताचें 
बाह्यांग दिसेळ, पण कर्वाला अंतरंगही दिलतें. 

कविजा पु० उल्थनें, झारा . 

कविता [सं०]स्री०१ काव्य; कवन; छंदोबद्ध 
रचना. २ कवित्व. 

कवित्व [ सं० ] न० काव्य रचण्यास लाग- 
'णारे प्रातेभादि युण; उ० मोरोपंताचे ठाया कवित्व 
दांडगे होतें. 

कव्य़ | सं० ] न० पितरांना द्यावयाचें 
अन्न, 8 कव्यवाहन पु० ( पितृकमोतील )आनैे. 

कशा, कषा [ सं०] स्त्री चावूक. 

कशाचा [ म० ' काय? ह्याची षष्ठी ] वि०, 
क्रि? वि० ह्याचे अनेक अर्थ आहेत ल्यांपैकी 
कांहीं खालीं देतों. ( १) कोणच्या घटक द्रव्या- 
पासज़ञ केलेला ? उ० ही घागर कशाची आहे ? 
८२) कोणच्या हेतूनें किं? कारणानें; कोणच्या 
लाभासाठों ? उ० माझ्यावर वारष्ठाची इतराजी 
झाली; आतां मला तो वारनिशी कारकून 
कशाचा ( किं० कसचा ) विचारतो ? 

कक्यानें [ म० “ काय 'ची तृतीया ] क्रि० 
वि० काय केल्यानें ? कोणचा उपाय किं० 
युक्ति योजल्यानें ? 


कशाला [म० “काय*"ची चतुर्थी ] ॥क्रि० वि० । 


किमर्थ ? काय म्हणून ? कोणच्या उद्देशानें १कां ? 
कशिदा,कर्शादा [फा० कपीदाहू ; कषीदन 


ओोढणें ] पु० १ वेल्वुट्टी ( वल्लादिकावर रेशमानें । 


वगेरे नी काढतात ती ). २ कलावतूचें काम, 
३ वस्त्रावर खडीची काढतात ती वेलबुट्टी. 


ही स्त्री” १ झोडपळेले नाचर्णा इ्चें ताट, . चरी 
क जी : टिकाऊपणा, कणखरपणा ( कापडाचा वगैरे ), 


२ कांचणी. 
२१ 


| 


कस 


कशेट, कशेड न०, कशेरू पु० बोरूसारखें 
एक तृणविशेप. 

कश्चन, कश्चित्‌ [ सं2 कः--चन, कः-- 
चित्‌ ] कोणी एक; कोणी तरी. 

करऱ्मल [ सं० ] न० २ मोह; गलितोत्सा- 
हता; उ० असल्या विषम प्रसंगों, तूं पार्था, 
करमलाविष्ट कमा ? २ पाप. २ मूच्छा. ४ भीति. 
वि० १ गलिच्छ, मलिन. २ लांच्छनास्पद , गर्हणीय . 

कष, कषपापाण [ सं० ] पु० सोन्याचा 
कस पहावयाचा सोनाराचा धोंडा; निकष. 

कषाय [ सं०] पु० १ काढा ( ओषधी 
कढवून करतात तो ). २ अर्क, २ पषडरसांतील 
एक रस. ४ तांबडा गडद किंवा गेरूच्या रंगा- 
सारखा रंग, ५ तुरट चव. ६ भगवा रंग. ७ 
मोह, युंगी. वि० १ तुरट. २ तांबडा गडद किंवा 
गेख्वव्या रंगासारखा. भं 

कष्ट [ सं० ] पु० २ अंगमेहनत; रावण; 
शारीरिक श्रम. २ शारीरिक श्रमापासून उत्पन्न 
झालेलें दुःख; दगदग; यातायात ( याचा प्रयोग 
प्रायः अनेकवचनी होतो ). कष्टी फळ आणि 
तपीं राज्य कष्ट केल्यास सुख हें फळ मिळतें 
आणि तपश्चयी केल्यात राज्य हें फळ मिळतें. 
कष्टकरी वि० कावाडकष्ट किं० शारीरिक श्रम 
करून उपजीविका करणारा. कष्टसाध्य वि० 
महा प्रयासाने जें कांहो साध्य होतें तें. 
कष्टाची घण स्त्नी० कष्ट मात्र सोसावे लागणें, 
त्यापासून इतर लभ्यांश कांहोही नसणे. कष्टाळू 
वि० मेहनती; शारीरिक श्रम करावयास तयार 
असणारा किं० असलेला. कष्टी वि० १ दुःखी. 
२ खट्ट; हिरसुसळेला. २ मेहनती; कष्ट करणारा . 
४ कष्ट करून शिणलेला; म्लान, कष्ठी हाणें दुःख 
पावणे; शोकादिकांमुळें निरुत्साह होणें; हिरसुसणें. 

कष्टणें [ खं० “ कष्ट 'पासून म० क्रियापद ] 
आअ० क्रि० १ रावणे. २ दुःखी किं० खट्ट होणे. 


: ३ गांजून जाणें. ४ भारी दुःख सोसावे लागणें. 


कस [ सं० कषाय ] पु० ९ शक्ति; ताकद; 
जोम. २ पोषक अंश; तत्त्वांश; सत्त्व ( अन्नादि- 


' कांतील ). ३ ज्या योगें दुधाला तें तापविले 


असतां साय येते तो दुवाचा विशिष्ट गुण, ५ 


कस्त ड्‌ 


&$ कसदार वि० 2 वळकट, पीळदार, कसलेले 
( शरीर ). २ पोष्टिकं, सत्त्वांगमय. कसहीन 
वि० निःसच्व. 

कस [ सं० कपन्य्ओोढरणे ] पु० 2 सुर्वणादि 
धातूंच्या ठाया रंगरूपादरि जो युण असता ता. २ 
खुवणांदिकांच्या आुद्धतेचें प्रमाण,-ज़ञे कसोटीच्या 
घोड्यावरून समजते तें; उ० ह्या सोन्याचा कस 
पंचाण्णव नंवराह्ठन कमी लागेळ; ३० हे सोन 
कसाला चांगळें उतरणार नाहो. स्त्री2 मुरगळणे, 
किंवा त्याचा ठणका; ( क्रि भरणे ). 

कंस [ स॑० ] पु० 2 पिण्याचे भांडे. ३ 
“आढकर? ह्या नांवाचें एक माप. ३ कासे ( ण्क 
वातु ). ४ याढववंशीय उप्रमनयुत्र, मथुरेचा 
राजा; देवकीचा सवुलतभाऊ. &कंसोद्धवा सी? 
गोपीचंदन . 

कंस पु० 2 वतुलाच्या धेराचा प्क लहान 
खंड, जसें ( . २९ पुढें दिलेले चिन्हे) ( ), 
[ ], ) ६. पाहैल्या कंसास ' सावा [क्रं गोल 
कंस ? म्हणतात; दुसऱ्यास “* चोकोनी कंस १ 
म्हणतात; व तिसऱ्यास “ महिरपी कंस * म्हणतात. 


ऱ 
५ 


। 


कसई [ सं० करारू ] स्त्री> ' कटोट ' ह्या ' 


नांवाचें एका जातीचें गवत; कशेरु तृण; नागरमोथा . 

कसक्रस स्त्री £ 
लागणें ( क्रि० येगे, भरणें ). २ शहारे ( कर्कटा 
श्वाने ऐकल्याने कि. भयानक देखावा पाहेल्यानें 
उद्भवणारे ). ३ काळजी, चिता, घोर ( क्रि? 
लागणें ). 

कसकसणें अ० क्रि० 2 तापाने अगांत शार- 
शिरी भरणें किं० अंग दुखं लागणें. २ ठणकणें; 
गळू, खरजेचा फोड, जखम, इ०चे ठसठुसणे कि 
त्यांची शिणिक उठणे. 

कसकसा [ म० कसा | 


वि2 कोणत्या 


ताप आल्यामुळें अंग दुखू 


तऱ्हेने, मार्गानें, पद्धतीने ,ड०:उ० तूं कसकसा पत्ता 


काढलास तें मला तपर्झाल्वार सांग; ३० त्याणें 
कसकसे सांगितलं तसेंच सांग. 


कसणी स्ती ० १ सामता चालवावयाचें सुता- । 


राचें साधन; एका काठीच्या दोन टोकांस एक 
सई्ल्सर दोरी बांधलेली असते, तिचे वेढे साम- 
त्याच्या खोडाला घालून तो फिरवावयाचा असतो. 
> कैठाळ, वस्ता , किंवा अन्य ओझें बांधावयाची 


। 
। 
| 
| 
। 


व 


कसब 


किंवा आंवळावयाची दोरा. ३ पेसे वगेरे ठेवा- 
वयाची एक प्रकारची पिढाबी ( जिचे तोंड नाड्या 
ओढल्या असतां. मिटते ). ८४ तपालणा; कसातत 
लावणें, ५ घट्ट आंवळून त्रांधणे, 

कसणे स८ क्रि2 2 घटट बावणे कि० आंब- 
ळणे, २ सुवणादिकांची कसोटीवर घांखून पारख 
करणें, ३ वारकाडने तपासणी कि पाराव करणें 
४ कांही काम करण्यांत जोर कि० शा्क्ति योजणे; 
उ० मी कसून अभ्यास केला, म्हणून पास झालो. 
अ० क्रिठ 2 अंगमेहनतांमुळे दारीर मजवूद 
आणि कसदार होणें. २ रुळलेले असणें; तयार 
अनणें; तरवेज अरूणें; उ० टिळक कायद्यांत कत- 
खेळे होते, ३ कसकसणें;अंग ठणकणें;ताप वंगेरेंच्या 
शिरशिरीने पीडित होणें, 

कसपट न० ? तणादिकांचा अत्यल्प जो तुकडा 
किं खंड तो, २ (लक्षणेने) यःकश्चित[कॅ०मिकार 
वस्तु; उ० मराठे निजामास कसपटासमान लेखीत 
(मोजीत, गणीत, मानीत ,वर्रात , ३०). बायका 
घमकट दादला कसपट नवरा फाटक्या अंगाचा 
आणि व्रायको दणगट अद्यांची जोडी; दोन अननु- 
रूप वस्तूंचा संयोग [कि ०सहवास(हास्यास्पद होतो) - 

कसब [ अ० कस्व ] न० 2 कला, हुनर, 
वंदा . २ अभ्यासाने अंगी येणारं कोंदाल्य , तामथ्स , 
वाकवगारा ,हुपारा ,०.३ उपजीविकेसाठी वेश्या जे 
कर्म करिते तें. ४ ल्वार्डींची युक्ति, शकल, कावा? 
मसलत, डाव, इ०; उ० दोघांमध्ये भांडणें उपस्थित 
करून आपला लाभ कसा करून ध्यावा हे कत 
तुम्हांस पूर्णपणें अवगत आहे. पु० चांदीची वारराक 
काढलेली तार, & कसबाचेठी पु० वेश्येला देह" 
विक्रम करण्याला तरकार तिला देतें ती परवानर्गी. 
कसबचोर पु ० अंगा कसत असून कार्यप्रसंगी जो 
तें पुरतपणीं दाखवीत नाहो तो ( कारागीर, 
कामगार, इ० ). कसबचोरी स्त्री कारकून? 
कुळकणी, सोनार, वाणी, शिंपी, इ० आपल्या 
कसवांत चतुराईने धनी , गिऱ्हाईक , वगँरेस फत 
वून जी द्रव्यादिकांची चारी करतात ती. कस” 
बाती वि० ( कत्तत्र याच्या चौथ्या अर्थावरून ) 
लुः्चा, कावेबाज, आपमतलबी, कारस्थानी, ३०० 
कसबी चि० कलावन्त; हुषार, चतुर, निष्णात, 
वाकबगार (हुन्नर, धदा , वगैरंत),. कसबीण स्री? 


कसबा 


( कसव याचा तृतीवार्थ पहा ) £ कलावंतीण भी 
वेश्या, नाच तमाठे करणारी सी. २ देहविक्रय 
करणारी स्री. 

कसबा [ अ० कसूवाह ] पु० 2 


क... प ण्खाद्या 
तील किंवा परगण्यांतील मुख्य 


गांव किंवा 


३२९३ 


कसलत 


रूपानें तारा भरणाऱ्या लोकांकडून साऱ्याच्या 


मापाहून आधेक धान्य वगैरे जें घेतले जातें तें. 
कसरपट्टो स्त्री तूट भरून काढण्याकरितां लाद- 


. लेली पट्टी किं कर. २ कसरी वि० काटकसरी; 


शहर ( ज्याच्या नांवानें तो सर्व महाल करिं० पर- . 


गणा ओळखल जातो ). २ कोणेक शहराची मूल- 
भूत ह्ळ्प्राचीन वसाते जेथें असते तो भाग (म्हणू- 


नच पूर्वाचें पुणें शहर जेथें वसलेले होतें तयास 


आपण हह्लीं “कसवा पेठ? म्हणत? ), 

कसर _ भ० करू ] ह्री० १ लोकरीचे कपडे, 
पुस्तकें, वगैरेस जी कोड लागते ती. २ कभतरता ह 
उणेपणा , न्यून; उ० या आवृत्तीत जी कांहीं कमर 
राहिली असेल ती दुसर्‍या आवृत्तोंत आम्ही भरून 
काहूं; उ०दांडपट्टयांत हा मुलगा अजून पुरता तयार 
झाला नाहीं, थोडी कसर राहिली आहे. २ वाकी 
शिषल्ठक, अल्प अवशेषांश; उ० या पागोट्याचा रंग 
पुरतेंपणीं गेला नाहीं, कांही कसर आहे; उ० स्पष्ट 
काय असेल तें सांगा, कसर ठेऊं नका. ४ तापाची 
कणकणी; अवशेष; उ० माझा ताप गेला, पण 
जरा कसर राहिली आहे. ५ ल्बाडीनें काटाकाट 
करून मिळाविलेला नफा; उ० कितीही घरो- 
ब्य़ाचा सोनार झाला म्हणून कसवचोरी करून कसर 
काढावयाचा तो थोडाच राहतो ! ६ कुचराई; उ० 
रुपये मोजण्यांत कसर करूं नको, मारवाड्याशा 
गांठ आहे ! ७ वूड, तोटा, नकसान; उ० मरा- 
आ्याची कतर केसरोंतून निघेल या घोरणानेंच 
मराठा पत्र चालविण्यांत आलें. ८ वूड, तोटा री 
नुकसान, वगैरेबद्दल केलेली किं० करून घेतलेली 
भरपाई; उस्ननफेड ( पारिपत्यरूप ); उ० खंडणी 
देत नाहीं म्हणून निजामाने केलेल्या अपमानाची 
कसर पेशव्यांनीं खड्यांच्या रणांगणावर काहून 
घेतली, ९ तफावत, फरक; उ० जमा आणि कख़्र्च 
सारखा असतांना त्यांची तोंडमिळवणी झाली 
पाहेजे, त्यांत ही दहा रुपयांची कतर कशी येते ? 
१० आकाशांतील विरळ विरल अभ्रांश, &कलसर 
काढणें १ लबाडीने काटाकाट करून नफा मारणे. 
२ उस्तनफेड करणें, नुकसानभरपाई करून घेणें, ३ 
( हिशोबांर्ताल वगैरे ) तफावत काहून टाकणें;फरक 
नाहोंसा करणें. कसरादिढी स्त्री० उत्पन्नाच्या 


मितव्यथी; कंजूष; चिकू. 

कसर स्त्री १ उपहाराद्यर्थ खावयाचे उपयोगी 
असा एक कंद. 

कसरणें अ० क्रि १ बाजूस सरकणे; विव- 
क्षित स्थितीपासून ईपन्मात्र चलित हाणें. २ दुष्काळ, 
प्जेन्य, ज्वर, दुपार ,३० उत्तरोत्तर न्यून [० कमी 
होण्याच्या ददोस लागणें; कमी होणें, उतरणे. 

कसरत [अ०कल्नत्‌ ] स्त्री०१ मल्खांव, उड्या , 
वरे सा<खा शर्रार स्वार्थांन ठेवण्यास उपयोगी 
असा व्यायाम; कें०ज्यामध्ये शरीर हावें तसें वांक- 


: वावें लागतें अता व्यायाम; उ० छत्र्यांच्या तर्कर्शात 


कसरतीची कामें चांगली होतात; उ० राजाच्या 


: भेटीस जावयाचें म्हणजे सरदारमानकऱ्यांना ततरा 


वेळां सुजरे करावे लागतात, ही त्यांना एक कस- 
रतच होते. २ एखाद्यो व्यवसायांत बुद्धीस हर- 
एक प्रकारें चालना द्यावी लागते ती, किंवा तज्जन्य 
त्या त्या व्यवत्तायांतील करामत [कीं० कोडाल्य;उ० 
वेदान्त म्हणजे बुद्धीची कसरत ! २ याक्तिप्रयक्तीनें 
एखादें कार्य साधण्याविषयी करावा लागतो जो 
व्यापार कि० जें सव्यापसव्य तें: उ० कायद्यांत 
सांपडूं नये म्हणून वळवंतरावांना लेखणीची कशी 
कसरत करावी लागे ! ४ जिकौरीचें ० कष्टप्रद 
काम, & कसरती वि० १ जोर ३० कसररतामुळें 
घटलें आहे शरीर ज्याचे असा. २ युक्त्या प्रयुक्‍त्त्या 
करून इष्टकार्य साधणारा जो तो. 

कसरता [ म० “ कसरणें ? यापासून ] विव- 
क्षित दिशेशी कि'चित्‌ वक्र होऊन; उ०सूयीकडे 
समोर पहावत नाही तर कसरतें पाहावें. 
&कसरतें घणें ( युद्ध, कज्जा, इ० कांमध्ये ) 
काढतें घेणें; त्यांतून बाजूस होऊन निसरणें. 

कसरा वि० करंडा; मळकट पांढरा; पिंगट; 
कबरा; काळापांढरा . 

कलसलत, कसालत [ अ० कसालाहू ] स्त्री० 
कामाचें कष्ट किंवा जिर्कार (क्रि० काढणें ). २ 
परमावर्ांचे कष्ट किं० त्रास ( क्रि० घेणें, करणें), 
३ एकाद्याबद्दल फार तोशीस किं० घस सोसणें; 


त्थाच्यासाठा फार क सोसणे; उ० मा माझ्या 
पुतण्याच्या विद्यसाठा भारी कसालत काढली 
( किं० सोसली ). ४ पुढें : वसालत ' पद्दा. & 
कललती, कसालती वि० १कटाटू; मेहनती . २ 
वरासदायक; कष्टकारक. 
कसला [म० “कसा?! पासून ] वि कोणत्या 
प्रकारचा क्रिढ्जातींचा ? कद्यासारख्या ? कोणच्या 
गुणाचा ? 
क॒घवट (-टी ) स््री> कलोटी; कपपापाण; 
सोनें, र्ये डइ० ची पारत्व करण्याचा घोडा 
( सोनारांचा ). 
कसवंटी स्त्री८ एक प्रकारचें लोणचे. 
कसा पु०वि०,कशी स्त्री०१कोणत्या प्रकारचा? 
२ विनंती जोरदार करावयासाठी ह्या शब्दाचा 
लिंगवचनभेर्दे उपयोग केला जातो; उ० जा कता, 
जा कक्नी, जा कसे, म्ह० जाच जा. क्रि वि? 
कोणत्या प्रकारे १७कललाकपा वि “कोणत्या प्रकारे, 
कसाचसा व० चमत्कारिक. कसास!च वि० 
कसातरीच, चमत्कारेक, विलक्षण. कसा तो 
बिल्कुल, मुर्ळांच, अगदी; ( अकरणखूपी प्रयोगांत 
लिंगवचनभेदेंकरून ); उ० याला सौम्यपणा कसा 
तो ठाऊक नाहीं. कसा बसा वि मोट्या कष्टाने, 
कसा [ म० कसणें्न्वांवर्णें ] पु० १अगंरखा, 
टोपडे ,इत्यादिकांस जो वंद लावलेला असतो तो. २ 
रुपये वगैरे ठेवण्याची पिशवी. २ बटवा वगैरेंचे जे 
भणदोरे ते ( हे ओढले असतां वट्व्याचें तोंड मिटतें 
र्कि० उघडते १ 
कसाई [अ० कसायी] पु० कसाब, खाटीक. 
कसाकुरा| स्त्री० घासाघीस; जिकीर. 
कसाट [ सं० कशेरू ] न०'कशेट*ह्या नांवाचें 
गवत. 
कसाब [ अ० ] पु० खार्टाक, 8 कसाबाला 
गाय धार्जिंणी क्रूरपणे नोकरांना वागविणाऱ्या 
धन्याला नोकर मिळतात; ममतेनें वागविणार्‍्या 
धन्याला मिळत नाहोंत. करणी कसाबाची आणि 
बोलणीं मानभावाची वर्तन क्र्रपणाचें आणि 
वोलगें ममतेचे; वरून मृदु आणि आंत कठोर 
अत:करणाचा . 
कसाबी स्त्री कसायाचा ह्म०्खाटकाचा धंदा . 
कसाळत स्त्री मागें कसलळत पहा. & 


३२४ 


करता 


कपालती वि कसलती; मोठ्या कमाल्यानें जो 
एकाएकीं थकत नाही तो आते श्रम करणारा कि० 
सोसणारा . 

कपाला [अ० कसालाहू ] पु० १ एखाथा 
कामाचा थकून जाण्याइतका कांडा. काल संतत 
जो परिश्रठ पडतो तो; (क्रि०लागणें ,होणे ,युदरणे) . 
२ एकाद्या माणसाला कि जनावराला कठिण 
आणि जिकीरीचे काम देऊन ते त्याच्याकडून 
कठोरपणं करल्न घेणं ; तळण ःगां ञ्न्ग धे 

कल्िदा, कसीदा , कशीदा [फा ०कशीदाहू] 
पु० रेशमाच्या किं० कापसाच्या ्क० जरांच्या 
ततून चिरयुटावर काढलली फळे, वेल्ुट्री, ४०. 

कसोटा, कसोटापेंच पु० कृस्तांत तडाळा 
( मानेवर वरे ) देऊन प्रतिपक्ष्याला ख्वाळी आणा” 
ण्याची एक युक्ति किं० हिकमत. 

कसोटी [सं० कप; हिं० कसेबटी ]स्थ्री०ज्य़ा 


. धोंड्यावर सुवर्ण घांखून त्याची पारख करतात 


। थर किं०्लेप वसबितात तो;डाग लावणें 0 


घोंडा (क्रि०वेणें ,पाहणें) .७कसोटीस लावण ० 
पररक्षा करणें; पारखणें; कसाल लावणें. कसोटॉस 
उतरणे एखादा मनष्य पारख करात असतां %० 
परीक्षा धेत असतां उत्तम ठरणें [किं० पसंत पढरणे, 
कसोश्ी स्त्री १ मेहनर्तानें आणि काळजी” 
पूवक केलेली तपासणी कि० पराक्षा. ह 
कोर परिश्रम, खस्ता , कष्ट ( अन्वर्थक क्रि खा 
होसणें, भोगणें ); उ० नवऱ्याची कसोशी ८. 
फार खाली ,७कल्षोश्शीनें काळजीपूर्वक , मेदनर्तीरन * 
कस्त [ सं० कष्ट ] स्री० १ कष्ट; त्रात, ह 
आपल्या अंगची कमताई किं० उणेपणा . 
कस्त न०, स्त्री १ नुकसान, हानि) पड 
(क्रे० खाणे, सोसणें).२ कच खाणें, माधार झाटे. 
क्रि० घेगें ); उ० नेपोलियन कसाही प्रसंग पडल 
तरी कस्त घेत नसे. ऱ्त्तां 
कस्तर पु०, न० २ भांडें वगैरे तांधण्याक 
क्रे० फुटलेले भांडे धड करण्याकरितां जा 
क्रे०्करणे त 
( करणे )* 
क्रि ? 


होणे, लागणें, बसणें, जाणें ). २ डाक 
कस्तरणें [ म० कस्तर ] स? 

डाक लावणें; डाक लावून सांधणे. 
कस्ता, कस्ती वि० 2 योग्य 

किंचित चलित; वाकलेळें, खचलेळ, 


मार्गापार्सत 


क 3 


करतान 


(भेतांड,खांव,इ०).२ कसर असलेले,कमी असलेलें, 


२१५५ 


कहाती 
वि० 2 हट्टी; तापट; त्रागेखार. २ जहरी ( सर्प 
: विच, इ० ). ३ तापदायक ( किरण, ज्वर, 


अपुरे ( माप, वजन, इ० ): याच्या उल्ट रास्ती. 
२ खोटा, रास्त नव्हे असा ( धंदा, भापण, इ०). 
४ कसरता. & कस्तें घेणें बाजस सरणें; 
काहून धेणें ( एकाद्या कामांतून, कारभारांतून , 
रकिं० थंद्यांतून ) 

कस्तान, कस्तन [सं० कुत्सित तृण] न० १ 
ण्क प्रकारचें हलकें गवत, झोपड्या वगैरेंची व्परे, 
दारे, वगैरे याचोच करतात. २ 
आणणि गदळ असे पदार्थ,२ गठ्ठे,भारे, वगैरे आंवळ- 
ण्याची दोरी. 

कस्ती [ सं० कष्ट ] वि० उद्यांगी, मेहनती, 
कामसू, कष्टाळू. [ मेहनत. 

कस्ती [सं० कष्ट] स्वी ० पारेश्रम ,कष्टप्रद काम 

कस्तूर पु८ कस्तर , डाक (क्रि० करणें, होणें) 
१8 ळश्तूरी करणें कस्तरणें; डाक लावून सांवणें 
कस्तूरगालळ पु० डाक लावावयाचे लोखंडाचे 
हत्यार; खड्या. 


कस्वूरी,कस्छुरी [सं०] स्री? २ एका विशिष्ट । 
जातींच्या सृगाच्या नाभीमध्यें उत्पन्न होणारें एक | 


सुगंधि द्रव्य, २ काळा टिकला .& कस्तूरीसृग पु० 
ज्याच्या नाभीपासून कस्तुरी उत्पन्न होते तो 
सृगाविशेष 
कप्तरी [ स० ] स्त्री० जवादी मांजर 
कहंगया बहंगया [ हिं ] वि० वाऱ्यावर 
उडून गेलेळें; फुकट गेलेले ० निरुपयागी झालेलें 
(भाषण , सहा ,शिक्षण इ०),' काहिगया बाहेगया ,' 


क्ैैगया वैगया अशीही ह्या शब्दाची खूपें प्रचालित ' 


आहेत. 
हणे [ हिं०; सं० कथूऱ्य्सांगणें, निवेदिणे ] 
सांगणें. 8 कट्टे तो मा मरजाइगी, ना कहूं तो 
बाप कुत्ता खाजाइगा [हिं०] दोहोंकडन पंचाईत 
इकडे आड तिकडे विर्हार अर्शी पेचाची स्थिति 
कहर [ अ०कहरराग, आवेश ] पु० 2 परा- 
काष्ठा, अतिशय, आतिरेक; उ० या पारीनें रड- 
ण्याचा कहर केला आहे; उ० पुंगनें गांवांत कहर 
मांडला आहे; उ० देवां ! आतां कहर झाला ! 
सोडाव मला या य़्ातनांतून! 8 कहर दयावे [अ ० 
कहर.्नुआवेश -- फा ० दर्यार्‍्‌समुद्र ]पु० प्रचंड 
किं० र्भातिप्रद सागर, कहरी, कहारी, कहय्या 


अंग | 


दुखर्गे, ३० ). ४ पराकाष्टेचें, कमार्लरचें, मोठे, 
आतिशय, वेसुमार, ( ओझें, आपत्ति, रडणे, 


: ६०), उंदुंड झाला कहर तर टाकूं नये शहर 


निरुपयागी । 


। 
। 
। 


| 


कोणल्याही प्रकारचा ताप किं०लास होत असला तरी 


। आपले नेहमींच्या राहण्याचें शहर ॥$० देश सोडूं 


नये. 

कहरवट पु० पुढें “ कारवा ' पहा. 

कहाकी स्त्री० एढें “ काकवी :* पहा 

कहाडणी स्त्री० काढणी याचें हें अशुद्ध रूप 

कछहाडणें स० क्रि० पुढें : काढणें ' पहा . 

कहाणी [ हिं०; सं० कथऱ्न्सांगणें ] स्त्री० १ 
पुरातन राजादिचारिताची जी कथा ती. २ दुःख- 
पूर्ण किं० द्रवकारक कथा [्क० गोष्ट; हृदयद्रावक 
हकीगत. ३ कर्मकथा; कर्मकटकट; ४ 
मंगळागौर, गोपश्रें, हरितालिका, ललितापंचमी, 
इ० व्रतें जी आचरिलीं जातात, त्यांची उत्पात, 
त्यांचा विवि, त्यांचीं उद्यापनें, त्यांचा फळें, ३० 
माहिती न्रताचरणाचा भाग म्हणून ज्या गोष्टीच्या 
ख्पानें सांगण्यांत येते ती गोष्ट; उ० वसुवारसेची 
कहाणी, पिठोरीची कहाणी, इ०. ३ शेतावर रोग 
पडतो तो. ४ चातुर्मासांत स्त्रिया गोपय्मादिरूप- 
ब्रताचें रेषांकित ।चेत्र काढतात तें किं० गोपझा- 


! दिर्पजेंत्रत तें. ५ उपदेश; कानउघाडणा; सल्या- 


मसलत .९उपडया घागरीवर पाणी आणि सूखा- 


: जवळ कहाणी निष्फळ खटपट; उपड्या घधागरीवर 


पाणी ओतले असतां जसें फुक< किंवा व्यर्थ तता 
मूखोस केलेला उपदेश फुकट कि० व्यर्थ. 

कहात, कहत [ अ० कहतू-्दुष्काळ ] स्त्री? 
१ चोर, लटारू, इ० दोंचा आकास्मिक हला किं2 
धाड. २ युरांची वगैरे शेतांवर धाड. & कहातीस 
येणे बेफाम रागावणें. 

कहाता क्रि वि“्कसरता; विवक्षित दिशेशी 
किंचित्‌ वक्र होईल अश्या रीतीनें; तिरकस. 

कहाती, कहती वि १ निर्भय; धाडसी; 
साहसी. २ बेपर्वा. २ आवेशी. ४ बेफाम झालेला, 
५ अवाढव्य; जगडव्याळ; प्रचंड; आते जढ [० 
जबर; उ० कहाती ओझें, चढण, उकाडा, वारा , 
पाऊस्त, प्रवासाची मजञजळ, १०, 


कहार 


कळकळ 


> 


कहार [ हिं० कहार ] पु० भोई लोकांची 
जाति; डोली, मेणा, पालखी इ० उचल्णारा . 22 
कहारवा कहिरवा पु० कहारांत प्रचलित असलेला 
णक सुप्रसिद्ध नाच. 

कहावणें अ० क्रि? 2 भीतीनें गाळण उडणे; 
भीर्तानें कांदीं सुचेनासे दोगे. २ कावगें; रागाने 
वेफाम होणें. 

कहा [हिं० कही ) स्त्री १ ल्प्कराच्या उप- 
योगासाठो तण, काष्ठ, इ० लुटून आणण्याकरतां 
आसमंतात प्रदेशी त्यांतली जाते जी तुकडी ता. 
२ त्या तुकडीचे लुटण्याचे कर्म. &कहींवाला पु० 
2 लूट करावयास निवालेल्या तुकडोंतील ज़ इसम 
त्यांपैकी प्रत्येक. २ ( लक्षणेनें ) तेंजोडीन , वस्त्र 
द्दीन; मलिन, असा जो मनुष्य तो. 

कह्या [ हिं? कहा ] पु० हुकूम, आज्ञा, 
ताकीद. &पएकाद्याच्या कह्यांत असणे, वागणे, 
चवाळणें, किं० राहाणे 2 त्याच्या आक्ञेप्रमाणें 
वर्तणें. २ एळाद्याच्या ताब्यांत, दुकमर्तांत, किं० 
छापेत असणें; उ० विखू इतका मोठा झाला आहे 
तरी तो अन्भन वापाच्या कह्यांत आहे. 

कल्हार [ सं०८ ] न० एक पुष्यविक्षप; 
पांढरे कमळ. 

छळ [ खं० कला ] स्त्री 2 दरवाजे, संदुकी , 
वगैरेंची उवडझांय करण्याकरतां जी चाप वगैरे 
सारखी युप्त यांत्रिक युक्ति केलेडी असते ती. २ 
अश्शी उघडझांप ज्यायोगे करतां येते ते चाप 
वंगेरेसारखें सावन ( क्रि० ढावणें ). अलल्या- 
प्रकारचीं साधनें सहसा लक्ष्यांत येऊं नयेत अर्का च 


व्हाववाजांगी जी कलहोन्सुख्वता कांडा कारणामुळें 
उपस्थित होते ते कारण (क्रि काढगे, लावणें ). 
६४त्रोलतां कळ घुतां मळ कपडा धतल्यान 
जशी घाण बाहेर पडते तशी वोलग्याने ( म्ह० 
प्रत्युत्तर दिल्याने) घाण बाहेर पडते म्ह० भांडणारा! 
माणसे एकमेक्रांची वमेकमे आणणि उल्ाद्या 
पाल्वाळ्या काढ लागतात. कळीचा नारद उ? 
नारदमुनोंचा संचार स्वर्ग, ख्रृत्युलोक, आणि 
पाताळ, अशा तीन्हा लाका असल्याकारणाने 
त्यांना तीन्ही ठिकाणच्या खत्ररा कळत; या त 
संभापणांत बोलन गेल्याने दोन माणसांत तट 
लागत आणि कलह जुपत;यावरून'कळीचा नारद' 
न्ह० कळ लावणारा [कि० कलागती उत्पन्न करणारा 
असा अर्थ झाला. कळगोटा , कळचेतव्या व? 


कळीचा नारद; तैटे भांडणे उपस्थित करणारा. 


कळलाव्या वि भांडण उपस्थित करणारा; 
दोन माणसांत 'वितुट्ट आणणारा; कलागता लाव€ 
ण्याचा ज्याचा स्वभाव असा. 

कळक पु० २? लांच्छन, वट्टा. * * री 
तांत्रे, पितळ , इ० धातूंच्या भांड्यांत अंबट पदा 
असल्यानें जो विपार उत्पन्न होतो तो.४ गॅज, तांत. 
&कळकट, कळंकट वि० २ तांबे वरे पाद 


दोष. २ 


अत क र च युक्त र 
, वर जो विषारी मल असतो त्या मलानें युर्ते. 


तीं असतात, व त्यांचा प्रायः गृप्त द्वारें वगैरे ' 


उघडण्या[मेटण्याकरतांच उपयोग करावयाचा 
अस्ततो. &कळ दाबणें, कळ दावून ठेवणें 
आपणाला जें इष्ट कार्य घडवून आणावयाचे आहे 


( आपला लाभ किं० शत्रूचा नाज ) तें अखेर . क्रि कळकट होणें ; कलंकादि मलानें मलिन 


ज्याच्या हातांत त्याच्याशीं संधान वांधून ठेवणें, 
अश्शासाठो कों कोणी कांदा ॥वेघ्ले उपस्थित केलीं । 


तरी तों बाधक होऊं नयेत. 


कळ स्त्री» तिडीक, चमक, आकस्मिक उठ- 


ल्ल्ली वेदना ( क्रि० उठणे ) र 
कळ [ स॑ं० काले [भांडण ] स्त्री १ मख्खी, 


। र । आलेला कळवळा ( क्रि० वाटणें, अक्षणें ). 
वम; परस्परांचे वितुष्ट पडून भांडण्यास सज्ज 


अह्शा प्रकारच्या मलानें युक्त पदार्थांची जी चत 
तद्विशिष्ट; उ० या पितळेच्या वाटीला कल्दर्ड नत” 
ल्याने त्यांतील ताक कळकट झालें आहे. २ मालन? 
गलिच्छ, तेजोहीन, कलाहीन, आंब्रट ( कपडा? 
शरीर, चया, इ० ). ना 
कळक, कळंक पु० 2 जाडी वेळू कि० न 
२ तांत्र वगेरे धातृंवर जो एक प्रकारचा मह र 
होतो. तो ,-जो पोटांत गेला असतां वमन दीत ब 
कळंकटणें, कळकरणे [ मस० कळकट ] हग 
( भांडे, त्यांतील पदार्थ, कपडा, इ० ). 
कळंकणें, कळकणें [म० कळंक ] अ? क्रिश 
कळकरटणें ( भांडे, त्यांतील पदार्थ, ३० )- 
कळकळ स्त्री ० आस्था; अनुर्कपा; कन 
पणाचा भाव; दुसऱ्याचें दुःख पाहून 


वाळू" 


् कल कल- 
[ सखं० कलकल ] मोठमोठ्त्राने भाषण करून क॑ 


कळकळणे 


इादि प्रसंगी जे तंडणें तें. 8 कळकळ्या वि० कळ- 
कळण्याचा ज्याचा स्वभाव तो. 

कळकळणगें अ० क्रि० ९ सळतळणें, प्रखर 
होणें ( ऊन ).२ उन्हानं तळमळणें किं० कासावीस 
होणें. ३ क्षुवातिशयासुळें हें खाऊं कां तें खाऊं 
असें होणे. ३ कळवळणें ( दुसऱ्याचे दुःख पाहून ) 
४ भांडणांत मोठमोठ्याने तंडणें किं तणतणणें. ५ 
उन्हांमुळें अंगाची आग होऊन लोळणें के० धापा 
टाकणें. भाव० क० क्रि० पोटांत दुखणे; 
माझ्या पोटांत कळकळतें. 

कळकळवणी स्त्री? जवळजवळ पाणीच असें 
दूध, ताक, ३०; ज्यांत वाजवीवेक्षां आधिक पाण्याचा 
अंश आहे अले दू, ताक, इ०, 


३१२७ 


कळवेंडा 


: अत्यल्प; ध्यानांत देखील न येण्याइतका कळेना 


वळेना भाजीभाकर गिळेना अत्यंत भूख आणि 
ठोंब्या माणसाचें हें वर्णन आहे. कळत न कळत 
क्रि०वि०१सट्ष्म प्रमाणांत .२प्रमादानें जाणून वुजून 


: नव्हे:समजून उमजून नव्हे.वि०१अल्प प्रमाणांतील 


उ० | 


२ बारकाईनें पाहिलें असतां समजणारा; एकाण्का न 
उमगणारा .श्‍ेवारीक; उ० मला कळत न कळत ताप 
येतो. कळतमूखं वि० जाणून बुजून [किं कप- 
टाने अडाणीपणाचा वहाणा करणारा. 

कळप [ सं० कलाप ] पु० एकजातीय पक्षी , 


युरं,वगेरचा ससुदाय , जमाव [क ० ताढा . ९७ कळप 


कळकळीस वि० फार पाणी ज्यांत घालण्यांत 


आलें आहे अले जे दूध, ताक, सार, इ० 
 _कळका वि? कळकाची किं० वेळूची वन- 
विलेली ( टोपली ), &छकळकी कागद पु० 
कळकापासून वनविलेला कागद; आतेशुभश्र आणि 
गुळयुळीत असा दोलतावादी कागद. कळकी 
ज्राण पु० कळकाच्या नळकांड्यांत दारू भरून 
करंतात जो वाण तो.कळकक्‍्या ऊस पु०एक प्रका- 
र॒चा टणक आणि गोड रत्त असलेला ऊस .8कळकी 
नारायण पु०अति उंच आणि ढंगाळ्या इसम. 
कळंकी [सं०]कलंकी;विष्णूचा दहावा अवतार, 
कळकूट न० कळकाचा लहान तुकडा 
कळगा पु०काचेच्य़ा बांगडीचा तुकडा;कडयुले 
कळगा वि० भांडखोर 
कळंजणें अ० क्रि० अतिक्षुधेमुळे [कॅ० फार 
न्नेळ रडत राहिल्याने लहान मूल व्याकुळ होणें. 
कळण न० सुगांचे किं० अन्य डाळीचे कढवून 
केलेलें एक प्रकारचें सार 
कळणा पु० डाळ करतेंसमयां जो बारीक चर 
होतो तो. & कळणाकोंडा पु० १ आते गरिवाऊ 
अन्न, २ दुसन्या चें दळणकांडण करण्याचा धंदा:उ० 
नवरा मेल्यापासून्न कोयनावाई कळणाकोंडा करून 
-चोट भरते. कळण्याकोंडयाची भाकरी आणि 
केण्याकंजण्याची भाजी आति गरिवाऊ अन्न 
कळणे [ सं० कलनाऱ्स्जाणणे, जाणीव ] अ० 
क्रे० समजणे; ज्ञात होणें; विशर्दीभूत होणे; 


आकलन होणें;लक्ष्यांत येणें, &कळे न कळे इतका | 


छु वि०आपल्या कळपास होडून न जाणार (युर 3; 
यांच्या उलट ओढाळ. कळपांतलळ गुरू न? 
( लक्षणेने ) अशिक्षित, गांवढळ, किं० रानवट 
चालीचा इसम; असंस्छेत . 

कळपा पु० १ जखमेवर धरलेली खपली 


' २ तुकडा, कपरा, धल्पा, ३ लोखंड वगैरे गंजल्या- 


मुळें त्याचे गळून पडतात जे तुकडे ते प्रत्येक 
कळंब [ सं० कदंब ] पु० एक गृक्ष 
कळंबे न० पावसाळ्यांत पांढरा छत्तीसारखा 


!। जां लहान रोपडों उगवतात ता प्रत्यक. 


कळंबी स्थी० गल्वतास डोलकाठीचे मागें लहा- 
नशी काठी उभी करून जें त्यास ल्हानसें अवजार 
लावतात तें. 

कळभांड वि० १ भांडखोर २ कल्जेदलाल. 

कळमळ स्त्री ० वमन होण्यापूर्वी पोटांत ढवळ- 
ल्यासारखी जी विक्ाते किं० भावना होते ती 

कळमळणें [ म० कळमळ ] भावकतृक ० 
१ पोटांत कळमळ हाणे, पाटात ढवळणें;उ० माझ्या 
पोटांत कळमळत आहे; उ० मला कळमळतें. २ 
दयार्द्र होणें; एखाद्याबद्दल कोव वाटणे कळवळणें 

कळलावी स्त्री० १ एक प्रकारचें फुलझाड. २ 


त्याचें फूल ी क 
कळवँडणे अ० क्रि» १ जोराजोराने भांडणे 


कें० तंडणें . २ एकमेकांच्या अंगावर धावण; एक- 
मेकांच्या अंगावरून उड्या मारणें ( कुत्रा, मांजर , 
भांडणांत किंवा चेष्ठेने करतात त्याप्रमाणे ) 

कळवंडा पु० १ भांडण, २ कुत्र्यामांजरांचे 
भांडण, बागडणे किंवा खेळणें ( ज्यांत तो उड्य 
मारतात, ओरडतात, इ० ). 


कळवेतीण 


कळा 


कळवंतीण, कळावंतीण [ सं? कलावती ] ' पाकी वि० अदा प्रकारे रंगविलेळे ( वस्त्र, पागोर्टे . 


स्थी2 १ नाचणारी स्री. ( कलावंतीण गातांना 


ठभी राहते किं० नाचते, पण कसवीण बसून गाणें । 


म्हणते ). २ एक प्रकारचें फुल्पाखरू. 
कळवळणें अ० क्रि £? एखाद्यावद्दल काव 


॥ 


येऊन दयार्द्रे दोणे.२ दुःखाने विव्हळ [क्रि० व्याकुळ 


होणें. [ काव; करुणा. 
कळवळ स्त्री2, कळवळा पु० प्रेमाचा पाझर; 
कळवा पु० १ म्हशी, धोंडे, वगैरे जना- 


वरांचॅ, तीं पळून जाऊ नयेत म्हणून मागचा व | 


पुढचा असे पाय ज्या दोरीने वांवतात ती दोरी. 
२ अक्या प्रकारें जनावरांचे पाय वांधर्णे ( क्रि 
घालणें); उ०आमची-म्दैस दांडगट असल्यामुळे तिला 
कळवा घातल्याखेरीज आम्ही तिला चरावयाला 
कधी सोडीत नार्ही. 

कळवाकळव स्त्री5 2 जिकडेतिकडे बातथी 
ज्ञाहीर करणें; सर्वोस सांगणें कि० वदी देणे, २ 
एकमेकांनी एकमेकांस बातम्या कळविणें. 

कळविणें [ म० “ कळणें ? चें प्रयोजक रूप ] 
स० क्रि2 2 सांगणें; ज्ञात करून देणे. २ च्या 
नजरेत आणणें; ०ला समाजारविर्णे; ०ची वदी देणें, 
खतरर देणें; माहिती देणें किं० सांगणें. 

कळनी स्त्री> सरकारी खजीन्यांत भरणा 
केलेल्या पैशांत जी खोटी नाणी आलेला असतात 
तों त्या त्या गांवांकडे परत पाठावेणें. 

कळशी [ सं० कल्श ] स्त्री? लहान घागर, 

कळस [ सं० कलश ] १ देऊळ, अंबारी, 
देव्हारा, इ० कांचे शिखरप्रदेशी शोभेकरितां 
कलह्याकार लाकडाचे, धातूचे, वंगेरे जे अवयव 
लावतात ते प्रत्येक; उ० धनाजीनें खुद्द औरंगजे- 
वाच्या तंवूचे सोन्याचे कळस्त कापून आणिले. २ 
देवाल्यादिकांचा घुमट. ३ परमावाधि,शेवट, अखेर , 
अत्युच्च मर्यादा; उ० श्रीमंत नानासाहेब पेशव्यां- 
च्या कारर्कादांत मराठेशाहीच्या वैभवाचा कळस 
झाला. ४ उतरत्या कळेचा प्रारभ; उ० ते आले 
कळत्तास,आतां खालावत जाऊन नामशेष होण्या च्या 
पथाला लागले, ५ ( लक्षणेने ) मानवी डोकें. 
त चा कळस ढळणें मरावयास टेकणें; 
मली शोण - कळसपाक पु पांढऱ्या वस्तरा- 

'के प्रकारचा बूट असतो तो. कळस- 


वगैरे ). 

कळसणें स० क्रि> £ पहारा ठेवणं; नजर 
ठेवणे; वारकाईन लक्ष्य देणें. २ व्रारकाईनें आणि 
काळर्जापूर्वक तपासणे [० पर्राक्षिणे. 

काळवणी [ सं० कलदा--म० पाणी ] न 
विवाहसमर्या वधू आणि वर न्हात असतां वराच्या 
अंगाचे उदक वधूचे अंगावर जं पाढितात तें. 

कळवा [ सं० कलश ]) 2 मोठी कळशी; 
घागर ( वातूची ). २ तोटी असलेला मृणूमय 
कलह, ३ कुंभार ज्या मळलेल्या मार्तांचा मडकी 
वनवतो ती माती. 8 खार्केते कळसा गांवांत 
वळसा इष्ट वस्तु आपल्याच जवळ आहे याचे भान 
नसल्यामुळे ती. सर्व ठिकाणी श[वीत वरसणें, 

कळखूत्र न० पुढे कळा यांत कळासूत्र पहा. 

कळा [ म० कळा, सं० कालिका ] पु० ९ 
मोठी कळी ( फुलाची ). २ शोभिकरतां ल 
कर्ळांच्या आकाराचे चोफल्याच्या मुठीसार 
वगेरे जें कांदी तें. ३ [ सं॑० कला ] कला, यारी; 


। उ० तुका म्हणे त्याची कोण जाणे कळा वागवा 


पांगूळा पायाविर्णे. ४ मनय़ाच्या चयेंवर जें तेज 


| क्रॅ० काते असते ती. ५ कळ( यांलरिक )- 


&कळा कळा करणें कांही एका कायोसाठीं त्रात 
येण्याजोगे सतत भाषण करणे रकि० आय्रह करण १ 
इ०. कळाकांती स्त्री० चयेंवर्रींल तेज, कात, 
रकि० स्त्राव. कळा(-ला) कुश्टालत! स्त्री० 
कळा (-ला) कोठल्य न० 2 कला म्ह० कसत 
आणि कौशल्प म्ह वाकवगारी; चतुराई; 
प्रावीण्य. २ शास्त्राय ज्ञान आणि त्या ज्ञानाच्या 
सामर्थ्यांवर केलेला यंत्रें इ० समुःचयानें. कळा 
(-ला ) कुसरी स्थरी० अ० व? चित्रलेखन, 
गायन, इ०रूप नानाप्रकारच्या उपयुक्त कि? 
मनोरंजक किं० चमत्कारिक कला व त्यांतील 
कौशल्य. कळाकु परीचें काम न० आति कौश” 
ल्याचें काम. कळाखाऊं वि० १ आवरू घेणारा 
किं० खराव्र करणारा; इन्जतखोर .२ काठिण , दुष्कर 
( काम, कारभार, इ० ). २ एकाद्या माणसा 

किं० पदार्थाची योग्य काळजी वैदशी त 
जो उठून दिसत नाही किं० शोभिवंत दिल 
नाहीं असा; ( मुलें, त्यांचे कपडे, स्त्रिया, १०) 


कळासूत्र 


३२९ 


क्व 


कळाफूल न० १ एक प्रकारच्या फुलाची कळी, । पागोटे बांधतात त्यास ब्रिनीचे स्थानीं जे आकार 


ना वाळवून औषधांत उपयोजितात किं० आमटी 
व च. शी घालतात, २ कळांच्या 
_*नलड कूल, कळावंत, कलावंत 
वि कोणत्या तरा कलेचे ज्ञान असलेला; एखाद्या 
व न्य स्म पा सारंगी न पखवाज वाजव- 
* केळावेताण स्पा ० मागें कळवंताण पहा. 

कळासखूत्र [ खं० कलाऱ्य्याक्ते किं० कळ-- 
सूघरन्न्दोरा ] न० बाहुल्यांचे अंगांत जसे पाहिजे 
तसे त्यांचे अवयव फिरावे म्हणून युक्तीनें अनेक 
सले वांधिलेली अततात तां प्रत्येक.&कळासूत्राचा 
खेळ.पु० वर निर्दिष्ट केलेल्या बाहुल्यांचा खेळ. 
कळसूत्रा, कळासूत्रा पु० १ जो कळासूल्लाच्या 
भावल्प़ांचा खेळ करतो तो.२ कळसूत्राचा जो खेळ 
तो. कळसूत्री बाहुले न० ( लक्षणेने ) आपल्या 
वोटांवर हावे तसें नारचावितां येईल असें माणूस, 
इ०; उ० नेपोलिअन युरोयांतील सर्व राष्ट्रांना 
कळसूत्री बाहुल्यांभमाणें नाचवीत होता; उ० 
त्राटिका आतां प्रतापरावाच्या हातचें कळसून्ची 
बाहुले झाली आहे ! 

कळांतर, कळांतर [ सं० ]रकमेवरील व्याज, 
& कळांतराचें आश्रे आणि सुद्दल नाठे 
व्याजाच्या आशेने रक्कम उसनी द्यावयाची, पण 
त्यायोगे व्याजही घुडावयाचें आणि हातचें मुद्दलही 
गमावावयाचें. 

कळावा पु० मागें कळवा पहा, 

कळाश्शी (-सी ) स्त्री० बेमालूम केलेली व 
सुबक अशी सांधेजोड किं० परस्परांशी संयोग. 
हूकळाशीदार वि० षछुवीनें आणि कोशल्यानें 
ज्याचे सांधे केलेले आणि जोडलेले आहेत असा 
( कोणत्याही कारागिर्रांचा पदार्थ ). 

कळी [ सं० कलिका ] स्त्री० १ फूल, इ० ची 
कलिका. २ केशर वगैरे ठेवण्याकरतां कमळाच्या 
कळीसारखे हस्तीदंताचे वगैरे जे पात्र करतात तें. ३ 
बुंदींच्या लाडवांचे जे दाणे ते प्रत्येक. ४ चुन्याचे 
उपयोगी बारीक जे खडे असतात ते प्रत्येकी. ५ 
कालिकाकार जो विडा बांधतात तो. ६ अंगर- 
ख्याचे धेरास जे लिकोणाकार तुकडे असतात ते 
प्रत्येकी. ७ मराठे शिपाई एका विगीष्ट तऱ्हेने 


पाढतात ते ( समुव्चयानें ). ८ कांहीं एक 
पारैमाण आहे तत्परिमित जें रेशीम तें. ९ वेगड 
लाविलेला मातीच्या चित्राचा कोणताही भाग [कै ० 
अवयव. १० भांडकुदळ स्त्री. ( स॑० कालेन्च्कल्ह 
यापासून ); उ० ये गे कळी आणि बैस माझ्या 
नळी ( म्ह० अगे भांडगें चेतविणाऱ्या ल्िये, ये 
आणि मला भांडावयाला प्रेरणा कर; सुद्दाम भांडणें 
उपस्थित करण्याच्या स्वभावाची निंदा करतांना 
हे सांप्रदाग्रिक वाक्य उच्चारतात. ११ छपपराचें 
बाजूचे लाकूड, &कळी उमलणें प्रफालित होणे; 
हर्षभारेत होगे; रंगांत येणें; उल्लसित होणें; उ० 
नवऱ्यानें नवी नथ आणली म्हणून नमुताईंची कळी 
आज उमलली आहे ! कर्ळांचा चुना पु० चुन्यार्च्या 
उपयोगी जे खडे ते पाण्यांत टाकून केलेला चुना. 
कळीचे पान, कळीदार पान ॒न० लांवट 
सायन, दळदार, पिकलेले, विड्याचें जें पान तें 
कळीकाळ [ सं० काले--काल ] पु० कर्ळाचा 
काळ; कालियृग, ( यामध्यें अनेक पापें घडून 
जगाचा संहार होतो, अतएवः जो परम भयंकर 
काळ तो ). 

कळीत न० शेतें उभों असतांच त्यांत किती 
धान्य निघेल याचा जो अजमास करतात तो, 
किंवा अनुक बागेत किती फळ निघेल याचा जो 
अगाऊ अंदाज करतात तो. 

कळेवर[सं०'कलेवर* याचें हें मराठी रूप ]न० 
देह, शरीरं. मागें ' कलेवर * पहा. 

कळहणा पु० कळणा; डाळ करतसमया जो 
बारीक चूर होतो तो, 

कळ्हांटणं स० क्रि० धान्य आणि माती, ४० 
एकत्र झाली असतां ओंजळ ओंजळ धान्य जमिनी- 
वर उंचावरून सोडून सुपानें वारा घालून त्यांचें 
पृथक्करण करणें; धान्यांतून माती , ३० काहून टाकणें. 

कळहो [ स॑ं० कोलाहल]पु० कलकलाट, गल- 
बलाट, गोंगाट ( भांडणांचा वगैरे ); क्रि० करणे, 
माजविणें. 

कक्ष [ सं० ] पु० १ खाक, बगल. २ बाजू, 
कड, ३ गवत;' वाळलेले गवत. ४ अरण्य; शुष्क 
वन. ५ ग्रह्माचा मार्ग. ६ कासोटा. छकक्षापतति, 
कक्षाधीश्ा एु० अतिदरिद्री माणूस. कक्षापति, 


कां लक्षापाति कि० कक्षाधीदा क्री लक्षाधीश 


वाहु वर करून खाका दाखवून जो आपले दोरिद्य 
प्रकटितो तो सुख्वी, ८ जो ल्क्षार्थांशा तो सुखी; 
मवली स्थिति कमी सुखाची असते. कक्षाश्नि पु० 
वणवा. 

कक्षा ( सं० | स्त्री> 2 म्ह, चंद्र, व्य, 
वगेरंचे जे अवकाशांताल निरानेराळे संचारमार्ग 
ते प्रत्येको. २(वादाविवादांत)वादी आणि प्रातिवाड 
यांच्या एकमेकांवर होतात ज्या पूवपश्तादि कोटा 
त्या, ३ गृह, पटांगण, इ०्कांची कुंपण, भिंत, 
कठडे इ०मुळें जी भिन्न भिन्न कॉश्टके ८ खोल्या 
पडतात त्या प्रत्येक. ४ चौक. “ ग्रृद्दमध्य. $ 
णकान्त स्थान. ७ कुंपग, भिंत, कठडा. ८ 
हत्तीचा सांखळदंड, ९ दर्जा, योग्यता. 

कां अ० १"काय्याचे त्याच अथीं वापरण्यांत 
येणारे अपश्रष्ट रूप; उ० तूं विमलेला सासरट्टून 
आणशील कां? २ उ० अ० कौ, किंवा; उ० 
त्याला भुकेने हें खाऊं कां ते खाऊं असें झालें 
आहे; उ० त्यानें मळा सळो कां पळो करून 
सोडलें ! ३ काव म्हणून ? कश्याकरतां ? काव्यांत 
चरणपूरणार्थ किं० वाक्‍य जोरदार करण्यासाठी 
वापरितात; उ० देशोदेश्यांचे जे कां नृप ॥ 

काइणी स्त्री० जोंधळ्याला होतो जो एक रोग 
तो, मागे कहाणी पहा. 

कार्डस [अ कार्थांम्‌ ] वि० कायभ; एखाद्या 
स्थानीं स्थिर अता; नेहमी टिकणारा; ज्ाश्वतचा , 
संतत चालणारा, इ०; उ० विठूला नोकरीवर 
कार्डम कला कां ? &काईमदाईम [ अ० ] वि० 
टिकणारा; क्षातातिक; चिरंतनचा; पुरातन काला- 
पासून चालत आलेला; शाश्वत. 

काहेल [ अ० कायील ] वि० वादांत जो 
कुंठित किं० निरुत्तर झाला तो. 

काईल स्त्री० १ काहिली; मोठी कढई ,-र्जात 
उसाचा रस कढवून गूळ करतात. २ रुंद आणि 
पसरट तोंडाची आणि विनकानांची कढई. 

काऊ पु० ( वालांच्या भाषेंत )३कावळा; ( तो 
कव, काव करतो त्यावरून ). 

काक [ ल॑०] पु० १ कावळा. २ निंद्य पुरुष, 
७ काळ्ााक्षिगोळकन्याय पु० एका वस्तूनें दोन 

चथण; जसें कावळ्याला एकच वुवबूळ असून 


२२०८ 


काक 


तें दोन डोळ्यांत काम करतें. काकोदुर पु० 
सरपं.काकोल्टूकिका स्त्री०,काकोलुकांय न०कावळा 
आणि घुबड यांचे जन्मजात वैर. काकच्छद पु० 
झुळूप ( मुलांच्या डोक्यावर ठेवितान तें), काक- 


, तालीय वि० आकरिमिक. काकतालीयन्य़ाय 


कावळा ताडाच्या फांदोवर वसावयाला व ता 
मोडावयाला एक गांठ पडली तर त्या दोन गोष्टींत 


' कार्यक्रारणभाव सुळांच नसतो; कावळा वसता 


आणि यदच्छेने, कनेबमभयागानं, आकारिम- 
करीच्या , कि०्महजासहजी, डाहाळी मोडते; द्दा जा 
यद्रच्छनं एखादी गोष्ट घडण्याचा प्रकार तो .काक- 
तालीयन्यायाने क्रि> वि यदच्छन, सहजा” 
सहज , कमेधमैसंयोंगाने,. काकदंतपरीक्षा सरा? 
कावळ्याला दांत किती असतात ह्याचा तपास ्कि० 
वाटाधाट म्ह रिक्कामटवळी आणि निरुपयोगी खट 
पट,काकदाष्ट्रि स्त्री ८ कावळ्यासारखी तांक्ष्य आगि 
चपल नजर. वि> 2 अशी दृष्टि असलेला. २ 
दोष दुडकून काढगें हा ज्याचा स्वभाव तो; व्हा 
न्वेपी. काकपद॒ न० ओळांत एखादे अक्षर रावि 
असतां तें जेथे हावे असेल तेथे अशी /*जी खूश जाब 
नात ता. काकपक्ष पु० वर * काकच्छद र 
पहा, काकबलि, काकबळी पु० जेवावयाल 


यं ज़ त्नोश्च ( 
वसावयाच्या पूवी कावळ्यासाठी मलीचा 
पूर्वक टाकलेला भाताचा घास. काकमेथुन 


नरमादीचें सेभोगकर्स” 
णांत 
माहि- 


न८० कावळ्यांच्या 
काकमंशथ्रुन पहावें सहा महिन्यांत मल 
जावे काकमेथुन पाहिलें असतां सहा 
न्यांत मरण ओढवते ( इतके तें अशुभ आ * 
काकरव पु० 2 कावल्यांचा कावकाव. २ ( ल्य 
गेन) अधमांनी एखाद्याविरुदध केलेली कावकाव गं 
नाहक आणि व्यर्थ निंदा, वढव़ड, वगेरे; उ०ती 
सच्छील आहे, तिच्याविरुद्ध तुर्म्हा किती जरी 
काकरव केला तरी तिचें कांद्दीं वांकडें व्हावय 
नाहो, काकवध्या स््री०णक वेळ मात प्रसूत दोलन 

जी दुसऱ्याने प्रस्त होत नाहीं ती. काकसा 

वि काळसर व निळ्या रंगाचा. काकश्नांन न? 
घाईबाईनें आणि उठवळपणानें केलेलें स्नान ( 
नीट न घाततां ), काकस्प्षा ७० डत मुसा द 
अकराव्या दिवशी इमशानांत टाकतात जो. 
त्याला कावळ्याने केलेला स्पर्श; ग्र्‌तानें अंतका 


क य 
कांकड 


२२९ 


कांकरणें 


सांगितलेल्या आपल्या इच्छा मृताच्या पुत्रादकांनो 
पूण करू असे प्रतिज्ञापूवक जाहीर केल्यास कावळा 
स्पर्श करते| अश्ली आपा तमजूत आहे ).काक- 
स्वर पु० कर्कश [कॅ० कणकट असा जो स्वर तो 
( एखाद गवई उच्च स्वर धेत असता क्काचेत्‌ हातो 
तसा ). 

कांकई स्वी ० एक प्रकारचा मासा. 

काकज़ंघा [ सं० ] स्री० एक वनस्पातिविशेष. 

काकट, काकड वि० मजवूत घडणीचें; इढ; 
भक्कम. 

कांकड न० एक फलाविशेष 

काकड स्वच ० शोतादिकारणामुळें भरते जी हुड 
डुड| वगेरे ती ,-ज्यायोगे हस्तपादादि आंखडावेसे 
_ वाटतात [( भात) 

क![कड व०ुरता फुडडेला आणि मृदु न झालेला 

काकडळुडा वे? 4डोची काकड भरल्यामुळे 
ज्याच्या स्नाभूत त|ठरपगा आला आहे असा 
शीतातशयाने जो काकडून गेला आहे असा 

काकडाराग[ (सं०८ ककेटशगी ] स्त्री» एक 
ओषधी वनस्पति. 

काकडणें, कांकडणें अ० क्रि० थडीनें हस्त- 
पादाद्यवयव आकुंचित होगे; शेत्यातिशयानें 
शरीरांत हुडहुडी भरणें व गाळे आक्रसणें आणि 
ताठरून जाणें. 

काकडा, कांकडा पु० १ चिध्यांची वगरे 
जी मोठी वात ती. २ चिंधी, कापूस, वगेरंची 
वळी. २ पेरू इ० जें कोंवळें क० कच्चे फल तें 
४ पुरते पिकले नाहीं असें जें भात तें. ५ चाव- 
काची दोरी (चमोदिकांचा) .६9िच वगैरेंच्या शेंगा 
प्रत्येक, & काकडआरती [म०काकडा :-आरती] 
स्ौी० देवाची -पहाटेंस काकडे ओवाळून आरतो 
कै० पूजा करतात ती 

काकडा वि० कोंवळें व रसाळ, 

काकडी, कांकडी [ सं० कर्कश ] स्त्री १ 
एक फलविशेष; तरकाकर्डी. २ कोंवळें जें तवसें 
तें. कोल्हे काकडीला राजी ज्या वस्तूवर 
आपला मुळींच हक्क नाहां ती अत्यल्प प्रमाणांत 
जरी कोणी आपणाला दिली तरी आपणाला समा- 
भान वाटेतें. 


कांकडी स्त्री० कांकड; हुडहुडी; अंग कांकडून 
जाणें ( क्रि भरणें ). 
कांकडं न० शहा ळें; कोंवळा नारळ, 
काकण [ सं० कंकण ] न० १ काचेची 
वांगडी. २ सोन्याचे वौरे बायकांचे मनगटांत 
घालावयाचे वलय. ३ ल्झांत नवरानवर्राच्या 
हातांत वांधतात जो दोरा तो. कांकण याला 
कांकणी, कंगणी असेही प्रातिशव्द आहेत. 
&हातच्या कांकणाला आरला कशाला ? ज्या 
स्तूचें स्वरूप आपल्यापाशी असलेल्या साधनांनींच 
सहज रीतीनें आणि पूर्णपणें समजण्याजोगें आहे 
त्या वस्तूचे स्वल्प समजूत घेण्यासाठीं अन्य 
साधनांच्या किं० वाहेरुच्या साधनांचा! अवलंब 
करणें हा मुखपणा होय. कांकणभर किं० दोन 
कांकणें क्रि० वि० किंचित्‌; थोडेत्ें; उ० प्रामिलेच्या 
गोठांचें सोनें सिंधूच्या गोठांच्या सोन्यापेक्षां 
कांकणभर सरस आहे. 
कांकणा पु० सोनारांचें एक घु्यासारखें 
लाकडी साधन; हा घुंटा एका टोकास बारीक 
असून दुसर्‍या टोकास तो थोडा थोडा लठ्ठ होत 
गेलेला असतो, व लहान मोठ्या बांगड्या, गोठ , 
किं बिलवर त्याचेवर आकारतात; याला 
: खिळा ? असेंही म्हणतात . पाटल्या, वळी, वगैरे 
ज्याच्याभोंवतीं ठोकून धडवितात तो गायदुमाच्या 
आकाराचा घुटा. 
काकणीताफता पु० एक प्रकारचें पातळ, 
गुळगुळीत आणि चकचकौत रेशमी कापड. 
काकता, काकणता पु० मागें कांझूणा 
पहा. याला देशमुख, वरताणा, अशींही अन्य 
नांवें आहेत. 


कांकर पु० २ म्रृदंग वंगेरेस ओढर्णाकरतां जी 
वादी लावतात ता. २ ओरखडा ( नखानें वगेरे 
उठलेला ). 


काकर स्त्री १९ पाण्यावर पातळ खापरी ३० 
पाण्याच्या पृष्टमागास समांतर अशी मारली 
असतां तिचीं अनेक उड्डाने होतात तीं प्रत्येकी . 
२भोंवरा जामेनीवर टाकला असतां तो बिन 
जोराने दोन तीन वेळां आंताभोंवती फिरून 
निश्चल पडणें 

कांकरणें अ० क्रि०१कचरणें; अनिश्चित मन:- 


काकरता 


स्थितांत असर्गे,२आढिवेढे धेणे:कां के करीत -वसणें, 

काकरता, कांकरता क्रि2 वि कसरता; 
विवक्षित मार्गापासून इंपन्माध्र चालित होऊन: 
तिरकस. 8 काकरतें घेणें ए॒काथा कामांतून अंग 
काढून घेणें. 

काकरी स्थ्ची० शेत नागरतांना नांगराची 
शेताच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंतची 
एक खप. 

कांकरी स्त्री> » कातल्लें रंशीम. २ कात- 
लेल्या रेशमाची लड, गुंडा, ३०; रेशमाचे कुकडे 

काकलक [सं० काकलऱ्मानेचा वरचा कणा] 
न० गळ्याचे पुढं आलेले हाड, 

काकवी, कांकवी स्त्री2 2 उसाचा रस कढ 
वून गळ न होऊं देतां मधाप्रमाणें पातळ जो रांधा 
राहवितात तो; उसाचा कढावलेला घट्टसर रस. 
२ साखरेच्या रांध्याचा जो द्रव जमतो तो. 


२२२ 


काकसावणें [सं० कांक्षा] अ८ क्रि शॉकेत 


होणे; संशयित होणें; कचरणें. 

काकळूत, काकुळत, काकुळती [ सं? 
काकलीससौम्य आणि गोड आवाज ] स्त्री७ 2 
विनवणी; करुणा भाकण; शरण जाणें; मदर्तांवद्दल 


आर्जव; उ० देवा, आणखी किती तुझ्या काकुळती . 


करूं ? २ दुसऱ्याचे दैन्य पाहून वाटते जी दया. 
करुणा, सहानुभात, किं० काँब, ती; 
भक्ताची तुला नाहो कां काकुळती येत ? &काक- 
ळत मामळूत स्त्ची>काकुळती . काकुळतीस येणें 
दीनवार्णारने ए॒काद्याची प्रार्थना करणें. काकुळती 
करण प्रार्थना करणारावर दया करणें; त्याच्यावर 
कृपाद्वाटरि वळविणे. काकुळती येण क्रेंवा 
जाणें दारण जाणें; दीनवार्णांनें दया भाकणें; 


उठ 


उ० आणखी कोणाला मा काकुळती जाऊं ? 


काकुळतवाणा (-णी) वि ० दीनवाणा; केवील- 
वाणा. 


कांकूं 


. पोपट, चैडोल, वगैरेच्या जाताचा एक पक्षी .या'च्या 


डॉक्यावर तरा असतो. 

काकिणी [सं०]स्त्री८ ८ दमडी (वीस कब- 
अ्यांचे नाणें ). २ कवडी. ३ गुंजभर वजन. 
४ पाव मासा .'५ तागटीची दांडी. हातभर लांबी. 

काकी [ हिं० ] स्री 2 नुलता; बापाच्या 
भावाची बायको, २ नलतांस सन्मानानें संबोधा- 
वयाचा शाब्द, 

कांकी, काकी स्त्री; ८ एक वन्य पालेभाजी. 
२ काकवी, शते 

कां की [म कां (किमश्र, वस )-- कॉ (अत, 
पुढें दिल्याप्रमाणें ) ] अ कां म्हणून विचारशील 
तर सांगतो; अश्या कारणाकरितां कॉ; कारण. 
उक्तार्थाविषयी कारणप्रश्ना ची मनांत संभावना करून 
जेव्हां कारणाचा उपन्यास वर्तव्य असतो तेव्दां न 
काट्या शब्दाचा प्रयोग केला जातो;उ०लहानपणा » 
मुलांना सददर्तनाची शिक्षा लाविली पाहिजे,कां की 
थोरपणीं मनें परिपक्क झाल्यावर ती लागणें दुरापास्त - 

कांकीट वि० काटकुळा; क्रिडकिर्डात; दाई 
कुळा; रोड. र 

काकु [ सं० ] सखरी० २ शोक, भीति, ३०नी 
शब्दोच्ारांत जो स्वराचा पाल्ट होतो तो. २ स्वर 
भेदानें विरुद्धाथ दाखविणारा प्रयोग; उ० » 
आणि तीन सात होतात ? उत्तर, होत नार्हात; 
उ० दोकराचें वास्तव्य कैलासावर नसतें ? उत्तर 


. होय ,असतें. ह्या दोन्ही उदाहणांत वक्‍त्याचा अभि” 


कांका पु० झावळीचे टोंक; माडाच्या झाव- । 


ळीचा टोकाकडचा भाग कें ० शेंडा. 
काका [ हिं० ] पु० चृल्त्यास सन्मानाने 
दांक मारण्याचा किं० त्याचा निदेंदा करण्याचा 
र चएकाय्याला काकामासमा करणें दीन- 
वार्णाने त्याला विनविणें किं० त्याची करुणा भाकणे र 
काकाकच्वा, काकाकुवा, काकातू पु० 


प्रेत अर्थ त्याच्या स्वरावरून श्रोत्याला कळत. 
९७ काक्क्थ [ खं० काकु--अर्थ ] पु” काकु ह 
स्वरभेदात्मक प्रकाराने वाक्याथ॑ जो विपरीत 
होतो तो ढ न ्रांचि 

काकुला पु० ल्हान मुलांच्या ताळूवर कै 
झुलूप ठेवतात तें, ( क्रि० ठेवणें, राखणें ), . 

काक स्थरी० काकी; चुलर्तास ज्या ग 
सम्मानपूर्वक हांक मारावयाची तें नांव. “ आई - 
“ बाप २ काकू, ? ह्या तीन शब्दांचा रूम र्ती 
गिरीकडे “ आईस, ? ' बापूस, *कार्कृस, । 
केलीं जातात. 

कांकूँ, काकू स्त्री काचकूच क 
मागें मागें घेणें; तयार नसणें. & काकू 
रणे; मागे मागे घेणें;तयार न होणें; अनमान 


रणॅ, कर्वरणा 
करणें करच” 
करणं 


काँके!रा 


कांकोरा पु ०१ ऑरखडा;पदाथीच्या पृष्ठभागावर 


खिळा लांकडाचें धसकट, इ० लागल्यानें जी 
रेघ उठते ती [० जो चरा पडता तो. 


काकोली [सं०] स्त्री एक ओषधी वनस्पति. । 


हिला क्षोलिका , वायथाली , अश्शी अन्य नांबें 
आहेत. 


२२२ 


कागद 


काढणें. ( आपगाजवळ कांहीं नाहो हें दाख- 


: विग्यासाठां बाहु उभारून खाका वर करतात 


ह्या चालीवरून ), 
कांखाटणें [ म० काख ] स० क्रि चोरून 


! न्यावयराकरतां पदार्थ वगेरे खाकोटीस मारणें. 


कार, कांस [ सं० कक्षा ] स्त्री” ९ खाक; , 


नाहुमूलाखालचा प्रदेश; वगल. २ वेलाचा 
ताणा; & काल्या वर करणें दिवाळे काढणें. 
काख वाजविणें आनंदून ञणें; मोद पावणें, 
काखेश्व मारणे १ कांडी वस्तु घेऊन पडून जाणें; 
कांहीं वस्तु दावण्यच्या इच्छेने ती धेऊन जाणें 


२ आपल्या संरक्षणाखाली क्रिंः आश्रयाखाली घेणें. । 
काखेतला काढून बाजारांत मांडणें आपली । 
खोटी कृति खरी म्हणून गवगवा करणें, आपली 


चनावट क्वाते, गोष्ट, किं० 
सांगत सुटगें. काखेत धाकटें महारवाडा शोधी 
आपलें मूल आपल्याच धरांत असून याचा शोध गांव- 
भर करणें.काखेत कळसा गांवाला चळसा भान 
नसल्यामुळें अगदीं आपल्या जवळची वस्तू गांवभर 
ुडीत बसणे .काखबिल्ली स्वी ०१ वगलाव्रेछी.२आते 
लाड ज्याचे केले जातात असें मूल; लांडके मूल 
काखभोंवरा पु० घोड्याला पुढच्या तंगडीवर जे 
केशांचें वलय असतें तें, ॥कॅ० जो काळा वगैरे 
डाग असतो तो. घोड्याचें हें अशुभ चिन्ह समज- 
तात. कांखमांजरी स्त्री खाकेस गळवासारखा 


रोग होतो तो. हें गळू निमुखं असतें, व त्यावर । 


लोणी वौगरीं पस्तरून तें मांजरास चाटावयाप 
लावणें हा त्याचा इलाज समजला जातो. 


काखसावला वि० ( वाहेर जावयाला तयार । 


झालेला मनुष्य आपला चिरयुटें खाकेस घालून 
उभा असतो त्याच्यासारखा ) निरद्योगी 
बेपर्वा, बिनदर्दी (_ घरांतील नोकर, मुलगा 
इ० ). सावलेंन्न्छगडें, वायकांचें कोणतेही विर- 
गट,वरील वाकप्रचारांत “चरु? सामान्यत 
कांखा पु० निष्पत्र जें वाल इ० काचे झाड ते 


२ निष्पत्त अशी झाडाची काठी; पगंरहित वृक्ष; । 
। शिकावयाच्या विधेला सुरवात करणें; बालबोध 


खुंट. २ ( लक्षणेने ) किडाकेडांत, काटकुळा, 
[्कि० रोड मतुष्य, 
कांखाटणें [म० काख ] अ० क्रि दिवाळे 


हकीगत खरी म्हणून । 


(याला काखाळणें, काखविणें, असेही प्रातिश ब्द 
आहेत). 

काखाटी, काखोटी [ म० काल ] ल्ली० 
खाक; बगल. &काखोटील भारणें १ पदाथे 
खावेत धरगे ( तो घेऊन पठून किं० निघून 
जावयाच्या उदेशानें ). २ एखाद्याचा पक्ष 
स्वीकारून त्यास आश्रय देणें. 

काखाळा (-ळ्य़ा) [ म० काणाळणें ] वि० 
2 एखादी वस्छु खाकोटीस मारून पडून जाण्याचा 
ज्याचा स्वमाव असा. २ हावरट, अधाशी, 
उपट्या, लाट्या, इ०. २ ओढाळ ( युरू ); स्ैर- 
वृत्ति; नियंतरणेंत राहावयाला नाखूप. &काखाळी 
स्त्री ( विशेष अर्थ ) अल्प निमित्त असतां मोठा 
कांगाव करण्याचा जिचा स्वभाव अशी 

कांग [-सं०-..कंयु, कंऊु, कंययानेन्राळां ] 
पु० राळा नांवाचें धान्य 

काग [ स॑ं० काक, कागऱ्न्कावळा ] पु० 
कावळा. 

कागडा [ हिं०, सं० काक ] वि० १ काक- 


| दृष्टि जो मनुष्य तो. २ कावेवाज, २ वार्रीकसारीक 


1। 


। 


पहाणारा ( आपल्या फायचाचें ), 

कांगणी स्त्री” १ एक ओषवी, २ तिचें फल. 
रे कांग नामक धान्य; यालाच कांगुणी , कांगोणी 
हे प्रतिशब्द आहेत, &कांगणल न० कांगण्याचें 
जै तेल तें. 

कागद [ फा० कागजून्च्कागद ] पु० ताग, 
कापूस, इ० कुटून लिहिण्याच्या वगैरे उपयोगीं 
जें प्न करतात तें. ( कागदांचे अनेक उपयोग 
असतात व ल्याप्रमाणें त्यांच्या जातीही अनेक 
आहेत, जतें टीप कागद पु० शाई टिपावयाचा 


। कागद ). & कागदावर बसणें धूळपारटीवरं 


जकावयाची विद्या संपवून कागदावर लिहन 


मोडी अक्षर, पत्रें लाहगे,जमाखचं लिहिणे, इ०ख्य 
शिक्षणाला सुरवात करगे. कागदावर बसविणे 


कागदी 

किं० घालणें वरील विद्या मुलाला दिर्कावण्याला 
प्रारंम करणे. कागदकुटारी, कागदकुळ्या पु८ 
रद्दी कागद कुटून नवा कारा कागद तयार कर- 
णारा मनुष्य किं० तो धंदा करणार्‍या जांताचा 
एक इसम. कागदपत्र पु अ० व०, कागदपत्रे 
न? अ० व० एखादी गोष्ट स्थापित कर- 
ण्याच्या कार्मी पुराव्याच्या स्वरूपाचे ज राख, 
सनदा, खते, इ० तों सर्व समः्चयाने. कागदाचा 
घोडा, कागदी घोडा पु० कागदावर लिहून 
दिलेली कलुलात वगैरे. कागदी घोडे नाचाविणें 
कागदावर कोरडी वाटाघाट करणें; ज्याच्यापासून 
कांही. लाभ होण्याजोगा नाहो. असा खटाटोप 
करणें; कोरड्या कवुलाती वगैरे देणें. कागदोपत्री 
क्रि2 वि० 2 कागदावर नमृद करून. २ पत्रांत 
किं० खतांत. 

कागदी पु पत्रें वौरेंची 
आण करणारा , जासट, ड०.- 

कागदी वि० 2 कागदाचा; कागदाने केलेला 
( जाळी, मखर, ₹३० सारखा जो पदार्थ तो ). २ 
तकलादू; टिकाऊ नव्हे असें ( धर इ० ).२ पातळ 
सालीचे ( लवू, चिवा, ३० ). ४ कागदासारखे 
पांढरे, स्वच्छ ( कवूतर ). & कागदी चिव पु८ 
ह्रीजातीचा चिवा(एक प्रकारचा वांवू).याच्या उलट 
भरींव चिवा. कागदी जवान पु० अश्राक्त आणि 
किरकोळ शरीरयष्ठींचा जो कोणी तरुण तो.कागदी 
लिंबू किं० निंब, न० आपण भातावर किं० 
सुवारसांत वगैरे पिळावयास जें लिंबू घेतो तें. 
कागदी वेळू पु० वेळूची ण्क जात. 

कागबळ स्त्री ' काकबलि ' याचें हें अपभ्रष्ट 
रूप.मागें ' काकवरलि ? पहा, 

कागल वि० “कागल? या नांवाच्या गांवचा 
पूर्वीचा रुपया, ३०. 

कागा [ सं० काग ] कावळा, शभर वषं 
कागा हजार वर्षे नागा कावळा शंभर वर्षे जगतो 
आणि नाग हजार वर्षे जगतो. 

कांगाव, कांगावें न० थोडीशी इजा असतां 
फार इजा झाली असें रडून, ओरडून, किं० 
ला भासविण्याचा जो प्रकार तो. ९ कांगाई 
म म ह 7 काघात छु०५काघाच त ०) 
- शींही याची अन्य ख्पं प्रचारांत 


वाहतुक [० ने- 


: संस्था. काचमाणि पु० ९ काचेचा माणि.२ 


| प्रकारें गुंतागुंत करून होते ती आछ्ठाति. 


कनचकांळणं 


आहेत ). अन्वर्थक क्रिया ० करणें. &कांगावखोर , 
कांघार्हखोर, कांघावस्बोर वि? कांगाव कर- 
ण्याची ज्यास बोडी आढे किंबा कांगाव कर- 
ण्याचा ज्याचा स्वभाव असा ( मुलगा, 
पुरुप, स्त्रॉ, ४० ). 

कागाळी [ म० काग( कावळा ) । आरोळी ] 
अपराधासंत्रंधारचे गाऱ्हाणे किं० तक्रार; 
कागाळ्या 


आह 


धा 


स्रा2 2 
उ० माझ्या कानावर पुन्हा तुझ्या 
आल्या तर वरघ ! २ चहाडी करणे. 
कागिनी स्त्री2 एक रागिणी ( संगातांतली ). 
कांगुणी, कांगोणी [ सं ० कंयु, कक, कंयुने 
"राळा ] स्त्री० राळा; ( मागे कांग पहा )- 
कांगु [सै० वर ' कांथुर्णा ! पहा] पु ० राळा, 
काँग, कांगणी . ग 
कांघाई स््री०, कांघाव (-वें ) न० मा 
कांगाव पहा. &कांघार्ड (-व-) खोर विभ्व्यरथ 
किं० अत्यल्प कारणावरून कुरकुर करणारा. 
कांच पु० 2 गांज्णूक; छळणूक. २ त्रात, 
उपद्रव, तसदी. 
कांच [सं० काच] स्त्री ८ 
रांध्यापासन वगैरे करतात. तिच्या 
बांगड्या ,वगैरे ब्रनावतात. २ हिरे, माणक; 
वैराग्याच्या तुच्छतेने म्हणतात .२(वेद्यकांत)का -' 


2काचही गारांच्या 


._ 


: विंद्‌.&कांचक्याळा स्त्री ० कावपासून निरनिराळे 


पदार्थ करणारी किं० करावयाचें शिक्षण प्र 
बिलोर . 

कांचेचे भांडे न० अतिठय नाजूक, न 
निगा राख्षणें किं० काळजी घेणें जरूर आ€7 - 
माणूस 1० असा पदार्थ, कांचबंदी वि० कार 
वांधलेलें ( जोते, भिंत, फरशी, ३० ). _ . «ष्ट 
काँचकमळ,न० सात वतुळांची कांहीं विररी 


आकृतांत एक मध्यवतीं वर्तुळ असून त्याच्या कन 
शेजारच्या दोन वर्तुळांच्या मध्यबिंदंतून ज्यांचे पर 
जातात अशीं सहा वतुळें अप्ततात. 

कांचकळणें अ० क्रि ९ बोलत 
खळणें; चांचरणें; तोतरा उच्चार करणें. 
भापण करणें. ३ एखादें काम घांदरट्पणानें 
कांहीं काम करतांना आंबांकणें; कचरत 
काम करणें. 


ना अड” 
ऱ कुद 

| करणे? 
करवरत 


काचाकिरडा 


२३२५ 


काचोळी 


काचकिरडा वि० १ पुरता शिजला नव्हे जो । 


भात इ० तो. २ पुरता न शिजल्यासुळें टणक 
लागणारा ( पदार्थ ). 
काचकुग्ररी स्री एक औषधी. खाजरी कुवरी 


आणि गोडी कुयरी अशा हिच्या दोन जाते आहेत. 


काचकुली स्त्री० गुदगुली ( क्रिया० करणें, | 


होणें). 
काचकूच स्त्री० मागे मागें घेगे;कचरणें (क्रि? 
करणें ) . 


। 
| 


काचणी, कांचणी स्त्री> ९ दोरीच्या घष- | 


णानें एकाद्या वस्तुवर जो ओरखडा किं० पन्हळ 


पडतो तो. २ म्हशींची वगैरे शिंगे कापण्याच्या । | रा 
' ब्रांगड्या वनविणारा किंवा विकणारा. कासार ह. 


कामाची दोरी. ३ गांजणूक, जाचणी, छळ. ४ 
काळजी; टोचणी; हुरहूर; उ० माझी परीक्षा 
कशी पास होते अ्ली मला काचणी लागन राहिली 
आहे. ५ काचणें, गांजणें, छळणे. र 

काचणें [ सं० क्रकच-करवत ] अ० क्रि० 
2 घर्षणक्रियेमुळें तुटणे; उ० या रहाटाची दोरी 


कांचली आहे. २ झुरणे, झिजणें ( तहान, भूक, | 


भाति, आपाते, चिंता, दुखणें, वंगेरेमुळें ). ३ 
३ ल्लास (कोणिकाच्या जाचासुळें वगैरे). 

काचणें, कांचणें स० क्रि० गांजणें, छळणे, 
जाचणें. 


कांचन [ सं० ]न०२१ सोनें. २ एक झाड: | 


त्याला पांढरी किं० पिवळी वासाची फुलें येतात. 
३ गंजीफांच्या रंगांतील एक रंग. 

कांचन पु०, काचनक न८ पांर्थांची 
पाने, कागद, ३० बांधावयाची दोरी, यह, 
रेशीम, ३०. [ जंगली शिख, 


काँचनार [ सं० ] पु? एक जंगली गरक्ष; | 


काचफेड [ कासेफोड याचें अपभ्रष्ट रूप ] 
वि० पाण्यानें डबडवलेला फोड. 

क्ाचरी स्त्री०१वांगो ,वटाटे ,इ०दाचे पातळ काप 
करून उन्हांत वाळवूने पुढें प्रसंगविशेषों भाज्या 
करण्यासाठी ठेवितात ते. २ (लक्षणेने) वृद्ध स्रीचे 
सुरकुतलेलें आणि लोंबत असलेले स्तन.&काचरी 
सुपारी स्त्री ० कोंवल्या पोफळांचे काप करून 
रकिं० लांब तंतु करून ते शिजवून उन्हात वाळ- 
वून त्यांचेवर ते शिजविलेल्या पाण्याचा आपका 
देऊन तयार केलेली सुपारी . हिला 'कचरी सुपारी , 


“लवंग कारी सुपारी, ' अशीं दुसरां नांवें आहेत. 

काचलवण [ सं० ] न? वांगडखार 
( आवळे आणि सँंवव यांचें मिश्रण ) . 

कांचवा पु० कांवळें इ०कांचे हात उघडे राहून 
कमरेपर्यंत पुरेल असे जें प्रावरण शिवतात तें; 
ब्रिनव्राह्यांचा आणि बिनघोळाचा कांब्रळ््याचा 
अंगरखा ,(शेतांत काम करणारे लोक घालतात तो). 

काचळ स्त्री०१ दगडाची लांबट चीप. २ लाकूड 
इ०ची लांब धल्पी, छकाचळरान न० माळरान; 
माळञमीन. [कच्चा. 
काचा [ मं० कच्चा ] वि० (कवितेत) अपक्क; 
काचार, काचारी [ सं०काच ] पु०कांचेच्या 


यांचें अश्ुद्ध पण ख्ढ़॒ खूप, 

काचावणें अ० कि० १९ आजारामुळें झिजणें, 
सुकणें,किं ०अंग टाकगें.२ललासगें (सांसारिक तापाने 
वगैरे ). ३ ( कवितेत ) धार खचणें; गळाठणें; 
गळून जाणें; उ० काचावला वीर पुढें धज्ञेना ॥ 

कांची [ सं० ] स्थ्री० मेखला; कंबरपट्टा 
सोन्याचा किंवा चांदीचा ). 

कांचोडी स्त्री» ( कवितेंत ) कांचेची गोटी; 
कांचमणि; उ० काचोटी आणि वासरमाणे । कोंवे 
तुलना पावती ।। 

कांचोळणे [ म० कांचोळी कोवळ्या कैरीची 
कोय ] अ० क्रि० कोंवळ्या आंब्यांत कोय धरणें; 
कोय उत्पन्न होण्याच्या स्थितीला आंबा येणें. 

काचोाळा पु० २ जोंधळा वरे धान्याचे जे 
दाणे त्यांवरील कवच , सालपट, किं० पापुद्रा. २ 
वारीक कोंडा, भुसा. 

काचोळा पु० १ काचळ.२ दगडाचा उडालेला 
कें० उडाविलेला कळपा किं०* तुकडा. ३ फाडून 
कैं० तोडून काढलेली वल्लाची: किं लाकडाची 
चिंधोटी किं० पट्टी. 

काचोळी ,कांचोळी[सं०कंचुली]स्वरी० १जिचे 
बंद पाठीमागें असतात किं० जिची गांठ पाठोवर 
बांधली जाते अशी चोळी ( मारवाडणी बहुतेक 
काचोळ्याच घालतात ). २ विवाहांत नवरीला 
एका तुकड्याची केलेली चोळी घालावयाला देतात 
ती.३कोंवळ्या आंब्याची बाठ किं०कोय .७कांचो- 
ळीपंथ पु० एक बीभत्सवतीं पंथ. कांचोळीपंथी 


काँचोळ 


वि काचोळापंथाचा अनुयायी (पुरुष किवा त्रा). 

कांचोळें न? 2 वांगे, धोतरा, इ०कांचो फळे, 
रकिं०्युलाव ,जास्वंद ,ड०कांर्चा फुलें,यांच्या मृुलभागा 
देंठास आच्छादनभूत जो प्रायः हिरव्या रंगाचा 
कोश किं अवयव असतो तो. २ जोवळा, 
संजयुरा, ३० वरील कवच कि० टरफल. २ 
गंधाक्षता ठेवावयाचे लद्दानलतं धातू पात्र; कचाळ 

काच्या [सं० कच्छ ] पु० १ वीत सव्वारवीत 
कंदीर्चे कंब्रेस वांबावयाचें ( पंचासारखें ) वस्त्र. 
२ नेसलेल्या वस्त्राचा पुढला ओंचा जो मागें 
खोचतात तो; अन्वर्थक क्रिया घाल्णें, मारणे, 
खोॉचणें, खोवणें, &काच्या घालणें, पिटणें, 
रकिं० भिडविणें ९ नेसलेल्या वस्नाचा पुढला सोगा 
मागें खोवणें, २ कंत्रर बांधणें किं० कसणे. 

काछी [ हि० ] पु० ए्क जाति किंवा त्या 
जातीचा माणूस.या जातीचा माणूस माळवें(मळ्यांत 
केलेल्या भाज्या ,फळे ०) विकण्याचा वंदा असतो. 
पुण्यांतळे काछी प्रायः स्वतः मळे करीत नाहोत. 
ते फळें दुसऱ्याकडून विकत धेऊन विकतात मात्र. 
काची असाही शब्द या जब्दाऐवजो वापरतात 
"व इकडे तोच विशेष ऐकूं येतो. 

काज स्त्री कांच. 

काज [ हिं० ] पु० काजा; ज्यांत गुंडी घाल- 
तात तें भोक किं० घर (क्रिय़्ा० पाडणे, शिवणे). 

काज [सं० कार्य] न० काम, “काज? हा दाब्द 
व्यवहारांत स्वतंत्ररीत्या वापरीत नाहोंत;. मात्र 
कवितेत तो तसा आढळतो. &काजकाम न०, 
काजकारभार पु०, काजकोदे स्त्री० हे शब्द 
“काम न०? याच्या पोटांत पुढे पहा 

काजगी [ अ० काईजाहू ] स्थ्री2 धोड्यास 
ओंठाळी देऊन त्याच दोरीच्या शेवटानें त्याची 
दांडी बांधतात असें जें बंधन तें. ( घोड्याला 
खरारा करतेवेळीं काजगी बांधतात ), 

कांजणी , कांजिणो, स्त्री» १ देवीसारखा 
एंक रोग. २ त्याचा जो फोड तो. प्रयमाथ्रा प्राय: 
कांजण्या, कांजिण्या असा अनेकवचनी प्रयोग 
होतो. अन्वर्थक क्रिया ० येणे, निघणे, उगवणें 
त्ताडावर कानांच्या बाजूस येते ती लव 

स्वती एक औषधी. 
काजरा पु० एक विषवृक्ष. 


1:41 


काजळी 


११1) 


म? कांजी “पाणी ] न० 
कालवण करतात तें, 
काजवा पु० एक जेतुविदोष, थाच्या पार्खे- 
भागा असतो व तो राल्ली चकाकित 
दिसतो. &छकाजवे चमकणे भातांने कि० पिता 
दिकाने दृष्टीपुढे जे स्फ्रण होतेंसें वाट्ते तै त 
वाटणं [जवे लखलखगॉ' असाही वाभेप्रचार लढ 
आहे. काजव्य़ाचा उजेड पु० अपूण असमाधान 
कारक, खुट, चेचल, ॥१० अद्राश्वत साव र्किं० 
बैभव. काजव्याचा उजेड गांडी भोंवतां 8२ अ! 
हलकट लोंकांच्या हातून छद आणि हलकट कां 
व्हावयाची :भारदस्त कामां ते सर्वथा नालायर्क 


काजळ [| सखै० कःजल ] नॅ० ? द्वि! 


कांजवणी [ 
भाताची पेत आंबवून 


"१ (र 


ी ढं 

काकडा, इ०कांवर जी मस अमते ती. ( ज्र 

काजळी पहा ). २ अंजन. हें वरायक शोभत चया 
,काजळ 


रकि.०ऑपध म्हणून डोळ्यांत घालतात .६ 
गरं पु० दिव्याचा धूर कोनाड्याच्या 
श्यापर्यंत जाऊन किं० दुसऱ्या कटाच्या तर 
भागापर्यंत जाऊन तेथ्रें जी मस जमते ती फार सांचट 
असतां तिला  काजळाचा दोंगर म्हणतात क 
ळकुंकू ९ वेणी घालणें इ० स्त्रियांचा प्रसाथना 
(क्रिन्करणें).२णका वन्य औंपवीरचे जे पु'प त्यास 
मेनें म्हणतात. काजळाची कोठडी स््री० ठया 
खजीना कि० त्याच्या संबवाचे काम ् रि 
प्रमाणावरचा देण्याधेण्याचा व्यवहार 
ण्याच्या कामानें हात काळे होतात न 
खोलात अवेर असतो म्हणून तेथे 1४.  नरलेळे 
लागतात, त्यांचें काजळ सर्व खोलीभर ह 
असतें, ह्यावरून हा शब्द उत्पन्न झाला" जळे 
ळाच्य़ा कोठडींत गेलें तर तोंड का _ गा” 
तर हात काळे ह्या खोलींत दिव्याची म 
वर बसते आणि नाणीं मोजल्यानें हात १ ळं 
काजळी [ सै० कब्जल ] सरी० १ 
धुराचा झोत; उ० नाना, तो 
रोऊन त्याची काजळी चालली 
बारीक कर पाहू. २ ज्यास्त वात 
तिच्या अग्नावर धरतो जो कोळा ता 
अप्ततो व ज्वलनक्रियेस अडथळा करत 
धरावयाच्या सोर्यांचें पाल. ४ जोंधळय विरत” 
णारा एक रोग .'५ दागिन्यांतील वगैरे 


न्याच्या 


कांजळी 


ळवून ती काढून टाकल्यावर त्यांत थोडीशी जळकी 
लाख राहते ती. 5६  पित्तक्षोभादिकांमुळें 
डोळ्यांवर येतें जें पटल तें. ७ काजळ घोटून कर- 
तात जी शाई इ० ती. 

काजळी वि० २ काजळाची केलेली (शाई [० 
पागोट्यास वगेरे द्यावयाचा एक प्रकारचा काळा 


रांग, ३८ ). २ काजळासारख्या काड्या रंगान 
रंगाविलेले ( वस्त्र ). 
कांजळी स्त्री” गाय ।क० होस व्याल्यावर 


पहिलें काढतात जे दूव ते. ह्याचा खवस करतात. 
काजा पु० १ घोड्याची मान वर राहावी 
म्हणून त्याला घालतात जो एक प्रकारचा _ लगाम 
तो. २ घोंड्यास खरारा करतांना दोरीचे ज बंधन 
करतात तें. । भोक 
काजा पु० गुंडी धालावयाकरतां पाडतात जे 
काजाऊ [ म० काज ] वि० कामास येइल 
असा; उपयोगी; उपयोगी पढडण्याजोगा . 
काजाणू न० 2 ग्रृह्मादेकांस लागणारें जें 
लाकूडसामान ( तुळ्या, दारे, इ० ) ते समुच्च- 
यानें. २ घराची लाकूडकासाची उभारणी: भिंती 
वांधावयाच्या अगोदरची घराची उभारणी. 


८ एका झाडाचे नांव. 


काजारी [ सं० काच | पु८ काचेच्या बां- 


गड्या करून विकणार्‍यांची जात किवा तज्जा- 
ताय मनष्य . 

काँजिणी स्त्री०,कांजें न० भागे कांजणी पहा. 

काजी | अ० काजी ] पु० २ मुसलमानांचा 
धर्माधिकारी. २ मुसलमानांताल न्यायाधीश. २३ 
विकट आणि गंतागंतीच्या व्यवहारांत कुराणांतील 
वः्चनांवरू्न कसा निकाल करावा [कँ० निर्णय 
ठरवावा हें सांगणारा मुसलमान अधिकारा पुरुष. 

कांजी [ सं० ] स्त्री 2 भाताची पेज आंत्रवून 
कालवण करतात ते पातळसर भात 

काजरा गौरा स्त्री एक वनस्पार्तिविश्ेष 

काजू पु० १ एक प्रकारचे झाड त्याच फल 
कंवा बी. छैकानूगाळा पु८ काजूच फळ; लट 
रसाळ देठ वरील फळासह ( ह फळ म्ह८ व्यवहा- 
रांतींल काजूवी ). 

काज्या पु० काजर्गी;. घोड्याला खरारा कर- 
तेवेळीं किं धुतेवेळों त्याच्या तोंडाला दोरी 
बांधून ती शेप्टीक्ीं बांधलेली असते ती. 


2. 


काट 


कांट न० जडूसारखा एक जंतू ( याचा 
पावसाळ्यांत उद्भव होतो ). 

कांट स्त्री? कुंपण करण्याकरतां वाभळ, वोर, 
शेर, कण्हेरी, मोगली एरंड, इ०कांच्या ज्या 
काटक्या , फाटे, इ० उपयोगांत आणितात ते प्रत्येक . 

काट पु० ९ कंत्रण: दुलंभ किं० ट:साध्य गोष्ट 
शक्य करण्याविषयोंचें धोरण, शक्कल, कि० युक्ते. 
२ टापर्टाप, व्यवस्था, शिस्त, मांडणी ( राज्य, 
संस्था, धर, इ०्कांची ). ३ [ काटणें अ०क्रि० | 
वल्न, अंग, इ०कांवर वसतो जो मलाचा लेप [८ 
थर तो. ४ लगड्यावर [कें० पातळावर वूट काढा- 
वयाचा खर्डी म्हणून जो रंग करतात तो. 
५ [ कांटे स० क्रि० ] फराट। मारणे; खोडणे: 
उ० शिक्षकाने चुकलेल्या शब्दावर काट मारला. 
६ [ कांटगे स० [क्रे० ] वगळणे; टाळा किं०फाटा 
देणें; उ० रखघुनाथानें आज संध्येस काट दिला 
आहे. &काटकलर स्त्री» १ व्यवहारांत शकय 
तितकी कसर काहून वचत करून बेताबातानें 
आणि शिर्स्तानें जो खचे करणें तो, (क्रेट 
करणें ). २ अश्या तऱ्हेने शिलक्ाीस पडलेले जे 
द्रव्यादे तें.काटकसरी, काटकलऱ्या वि ०बेतावा- 
तानें खर्चे करणारा; खर्चात. वचत करण्याकडे 
ज्याचा कल आहे असा. काटागेरी स्त्री० १ चतु- 
राई, धोरण, युक्ति ( अडचणींतून वगेरे मार्ग 
काहून हेतु साधण्याची 3. २ कावंबाजी ( व्यूह 
किं० कारस्थाने रचण्यांत १. काटदार, काटबाज 


: वि० ज्याचे अंगों काटगिरी आहे असा: कारस्थाने 


| 


करणारा; युक्तिवराज: धोरणानें अडचणींतून माग 
शोधून काढणारा. 

काट पु०, काटें न० ८ सुपारा,, कांहीं रंग, 
किंवा द्विदल धान्य उकळून जें पाणी नवते ते. २ 
कोकंत्र फोडून जो रस सालांस पुटें देऊन आमसूलें 
करण्याकरितां काढतात तों. छेकारवणी न० 
9 ज्यांत डाळ किं० रंगाचो दव्ये [० धान्ये 
(नाचणी ,बाजरी,इ०) ,उकळलो आहेत असं पाणी .२ 


केवळ गढूळ ज पाणी तं 
काट न०? शाई तयार करण्याकरतां नाचणी 


बाजरी ,इ० उकळून करतात जें पाणी तें. २ कुळीथ 
या नांवाच्या धान्याचे केलेल सार ,२ [कारणें स० 
क्रि०] शेत भाजण्याकरतां उपयोगी शुष्क कारत़रया , 


काटक 


इह्ाळ्या, ४० चा भारा किं समुदाय; कवळ. 
४ विठ्याच्या पानांची चवड. & काटकढी स्त्री० 
द्विदल धान्य शिजवून केलल तार, कळण, ३०. 


काटकवळ न०८ कवळ. काटांत जाणे ( काटम्ट 
ठत भाजण्याकरतां जमावटेल्या कार्या, जणो 


काय  चितकरतांच या काटक्या गोळा केल्या 
आहेत या कल्पनेने ) मसणांत जाणें. 

काटक पु० 2 कर्नाटकांतील एक क्रुर, रक्तेपात 
करणारी जाति किं०तज्जातीय मनुंप्य.२ रामोद्या , 
वाटमारे, दरवेडखोर जे लोक य्यांपेका जोता. ३ 
आतेदाय क्रूर [किं० निय मनप्य. &काटकाईं स्त्री ८ 
2 काटकांचा जो उपद्रव तो. २ क्ररपणा , नईैंय- 
पणा, आते धोर कमें. 


२२८ 


काटवळ 


६ छाटाछाट, कत्तल ( युद्धांत ). छंकाटणी 
वाटणी स्त्ची० पत्ते, गंजीफा, वगैर काटणे, वे 
व्या खेळणाऱ्या भिडना वाटणे. 

काटाकाट, काटाकाटी, काटाकुट स्त्री० 
2 छोटाछाटा, कायाकारी; (तोडणे या अथी );३० 
या निवेधांत काटाकाट करून ता. सुटसुर्टात कर. 
२ काटकसर करणे;कापपे (कमी करणें या अथी); 
मोट्या काोटाकार्टाने मौ. रामभाऊस उदा 


उळ 


: रुपये उसने देऊ दाकला. ३ व्तल. 


काटक वि० ८ कंटक ( दारार, मनुष्य ). २ 
ऊन ,वारा , पाऊस ,थंडी , उपवास , इ८श्यारी रिक श्रम 
सहन करण्याची ताकद ज्याच्या शरीरा आहे । 


असा ( मनष्य ). 


कांटकी, काटकी स्थी० शुष्क काटक; लहान ' 
. पगारांतून ते पैसे सध्यां काटूं नका. ४ ला चा 


काष्ट; फाटा. 
काटकुटी स्त्री: 2 काटकी, काटक. २ वाढ- 
विवाद करणें; गप्पा कुटणें. 


काटकुळा,काटकोळ वि हाडकुळा; वाराक; | 
मांसल नव्हें असा; किरकोळ, रोड, किरटोळा 


( मनुष्य , प्रसंगविद्दोषीं पदार्थ ). 

काटकुळी स्त्री» ८ काटूक. २ जखम, ओर- 
खडा, ३ थंडीमुळे अंगावर पडणारी भेग. 

काटकोन [सं०काष्टन्लाकूड--कोन( सं ०कॉण 
"न्कोपरा ) ] पु० ८ नव्वद अंद्यांचा कोन. २ 
युण्या. हा नव्वद अंशाचा कोन प्राचीन कारागीर 
अद्या कोनाच्या लाकडी ठोकळ्यानें मोजीत . 

काटक्‍्याकुटक्या स्थरी> अ० व० काट्या, 
बारीक सारीक लाकडाचे तुकडे, ढलप्या, इ०, 

काटंगोळ पु० ओवडधोबड आणि वाटोळे 
तुळवट; वांसा . 

काटणी [ म० कारणें ] स्त्री> ८ जोंधळे, 
सजयुरे, इत्यादिकांचीं कणसे कापण्याचें काम; 
कापणी .२पत्ते, गंजीफा ,वगेरंचे जे ढीग त्यांचें द्विधा - 
करण. ३ अशा रीर्तानें द्विथा करण करण्याची 
कट प ्िं पाळीती. ४ विड्यांच्या पानांच्या 

"न. ५ तोढणे (रान , जंगल ,किंन्झारडी) . 


काटणें [ म० काटरमल ) अ० क्रि० मलाने 
लिप्त होणें; उ० वारा अनिवार सुटला ब आकारा 
धुळीन काटलें. 

काटणें [ हिं> काटना कापणे ] ख० क्रि० 
2 कापणे, छाटणें. २ पत्ते, गौज़फा, वगैरंचा 
समय्र चवड जी असते तिचे दोन भाग ( कोणत्याह 
प्रमाणांत ) करणें. ३ कमी करणें; उणे करण? 
उ० वाईट अक्षरावद्दळ बाईंनी कावेरींचे पांच खर 
काटले; उ० धनीसाव , माझ्या पोटाकडे बघून माड्या 


देणें, फाटा देणें; उ८ वेळ फार झाल्यामुळे बराल” 
गंधर्वाला शेवटचा प्रवेश काटावा लागला. * 
कष्टाने कंठणें, करातरा घालावणें ( वेळ ); 
गांवी करमणुकांची साधनें नसल्यानें सुट्टीची मुदत 


: मी कशीतरी काटली. ६ ( वु्धीवळांत ) मार" 


काटसोगरी स्त्री ० मोगऱ्याच्या फुलझाडाचा ' 
जात. 
काटला, कटला पु पदार्थ तोलून विक 
तांना दर मणावर जे त्या पदाथांचे अधिक पा 
माण दिलें जातें तें; हें परिणाम र्भन्ञ पदार्थावर 
भिन्न असतें तसें भिन्न स्थळीं भिन्न असतें. मा 
: कडता ? पहा. वे 
कांटला पु०, कांट्ली स्त्री ०, कांटवेछ 
स्थरी० करटोलीच्या जातीचा एक वेल माल त्य 
फळें येत नाहींत. &कांटलळें न० काटवेर्लाचे क्र 
कांटवन [ म० कांटास-वन ] न०? का2* 
झाडांचें रान. यां 
काटवल न०८ गवत ( युरांच्या खावया 
उपयोगाचें किंवा छप्परकामाचे ). याच्या उलट 
भातण. [ फांद्या , ९०. 
काटवळ न कांटेरी झाडांचा काट्या, 


काटविकरा 


:. 


२९ कांटा 


काटविकरा पु० पराकाष्ठेची टंचाई; पदाथीचा 


तुटवडा रकिं० तज्जन्य महागाई [० मह्धता 
(क्रि० येणें); उ० यंदा आंब्याला काटाविकरा 
आला आहे. 


काटशह पु० ( वुर्हावळांत ) आपल्या एकाद्या 
मोहर्‍्याचा प्रतिपक्ष्याच्या राजास राह वसत असतां 
आणि आपलें दुसरें ए्कादें मोहोर त्यांच्यामध्यें येत 
असतां तें हालवून आपण आपल्या पहिल्या मोहो- 
र्‍याचा राजास शह देतो; अशा रीर्तानें दिलेला जो 
शह तो “ काटशह 

काटळणें स० क्रि० 
चिंचोके काढणें. 

काटळी स्त्री८ एक हलके धान्य. 

कांटा, काटा [ सं० केटक | पु० 2 वाभ- 
र्ळाच्या, बेलाच्या, गुलाबाच्या वगैरे झाडांत जे 
अणकुचीदार अवयव असतात ते प्रत्येक. २ भीतीनें 
वगैरे अंगावर जो रोमांच येतों तो; उ० धनाजी व 
संताजी यांची नांवे काढतांच अवरंगझेवाच्या 
लोकांच्या अंगावर कांटा येत असें. ३ ताजवा 
० कांच्या दांडीचे मध्यभागीं जो कंटकरूप अवयव 
असतो .- ज्याच्या चलनाने दोन्ही बाजूंच्या 
पारड्यांताळ वजनाचे तारतम्य कळत;-तो. ४ 
ताजवा , तराजं, किंवा दुसरें कोणतही यंत्न किं० 
साधन, ज्याच्या योगानें पदाथीचे वजन मोजतां 
येतें. ५ घड्याळासारखें एक वजन मापण्याचें यंत्र 
असतें तें ( याच्या खालच्या कडीस पदार्थ लोंबकळत 
सोडून वजन मापता यते ). ६ या यंत्राचा जो 
कंटकरूप अवयव, ज्याच्या वाटोळ्या फिरण्यानें 
वजन समजतें तो. ७ घड्याळाचे तास, मिनिटे 
सेकन्द, वगैरे दर्राविणारे जे तीन काढ्यांसारखें 
अवयव ते प्रत्येकी. ८ ज्वरादिकानें अंगावर बारीक 
ब्रार्रीक पुटकुळ्या ज्या येतात त्या संमुच्चयानें 


चिंचा फोडून त्यांतील 


भूत जो आस्थाविशेष असतो तो म्ह० अथात्‌ त्यांच्या 
ठायींचा कटाक्ष, कणखरपणा , किं० सहनशीलता; 
उ० कामाच्या रगाड्याखाली कारकुनाच्या कमरेचा 
कांटा ढिला झाला; उ० भरटर्जानी संध्या पाठ करून 
घेतांना माझ्या मानेचा कांटा ढिला केला. 2'५रणा- 
कार ,के० भागाकार यांचो ताळा पाहाण्यासाठी 
अंक मांडण्याकरतां जी चोफुली घालतात ती. 
2६ रावू , मैना, इ०्कांच्या गळ्याला एक रोग 
होतो तो. १७ हल्वा करतांना तिलादिकांवर 
साखरेच्या पाकाचीं पुटें बसून जे कंटकरूप अवयव 
उद्भवतात ते, (प्रायः) समुः्चयानें; उ० शांतीच्या 
हालव्याला चांगला कांटा आला आहे. 2८ त्रास- 
दायक , हानिकारक, आपलें ज्याच्यासुळें नुकसान 
होतें असा, नकोसा वाटणारा, शल्यप्राय मनुष्य; 
उ० नारायणरावाचा कांटा वाटेंतून काढल्या- 
शिवाय राघोबांस पेशवाईची वल्लें मिळणार 
नाहोत, तेव्हां त्यास मारण्याचा आम्हांस हुकूम 
द्या. १९ किल्ली कुलपांत घालून फिरविली असतां 
त्याचा जो अवयव पुढें मागे सरकतो, ज्याच्या 


: योगानें कुलूप उघडले मिटलें जातें,-तो. २० 
: ठेच्या;-युरोपियन लोक मांस वगैरे खातांना 


९ यत्किचित जें हांव येतें ते. १० विंचवाच्या 


नांगींतील केटकरूप अवयव ज्याचा फटकारा 
बसला असतां आपल्या अंगांत त्याचें विष उतरतें 
22 वेळू इ० कांस जो तुरा येतो तो. १२ कर- 
वत, लगाम, इत्यादिकांच जे केटकरूप अवयव 
किं 
बोचरी पिसें असतात ,-ज्याच्या लखण्या करतात 
_ता प्रललेक.१४कंबर ,मान,पाठ यांचे आंत आधार- 


वा दांते ते प्रत्येक. १२ साळांच्या अंगावर जीं 


जें चार दांते असलेलें चमच्याप्तारखें एक हत्यार 
वापरतात तें. &पाण्याचा कांटा मोडणें आसे- 
संयोगानें पाण्यांतील शैत्य मात्र जाणें; तें किंचित्‌ 
गरम होणें. कांटा काढणें किं० उपटणें 2 
आपल्या मार्गांत असलेल्या किं० आपणांस पदों- 
पदो नढविणाऱ्या शत्रस दूर करणे कि० त्याचा 
विध्वंस करणें; उ० इष्टट फाकड्याचा कांटा 
काढल्याशिवाय यश येत नाहीं हें जाणून तो 
झाडावर चढला असतां आपल्या गोलंदाजा करवीं 
हरिपंत फडक्यांनी त्यास नेमका उडार्वला व मराठे 
विजयी झाले. २ ०ची हड्डी नरम करणे; -ला 
आते उपद्रवकारक होणें; उ० या कामानेमा झा 
कांटा काढला आहे.कांटा करणें (करणेंच्समज णे). 


हानिकारक समजून एखाद्याची संगत गवेगैरे 
वर्ज्य करणें. कांट्याचा नायटा हाणें 


क्षु्क गोष्ट विकोपास जाऊन भयंकर परिणाम 
होणे. कांटयाने कांटा काढणें [ खं ० वंटवेनेव 
कंटकम्‌ ] एका दुरष्टाच्या हातन दुसऱ्या दष्टास 
शासन होईल असें करणें. कांटेकडी लगाम एु० 


कांटा 


घालावयाचा कांटेलगाम. कांटेकणंग 
स्ञी कणगगर ( वनस्पांत ). न८ [तचे फल. 
काटेकग्ररी स्त्रो> ण्क औषधा: ( कुवरोताल 
एक तम्हा ). कांटेकटे पु७ अ० व कांट वगैर; 
उ० दरून डोंगर साजरे , जवळ जातां काटेकुटे (म्ह 
दरून एकादा मनुष्य चांगलासा वाटले पण त्याचा 
सहवास घडला असतां त्याच्यांताल दाष नजर 
येतात ). काटेकोर | कांटा ( ताजबा ) "का 
( कड ) ] वि १ वरोवर; तंतोतंत योग्य 
परिमाणाला पूणपणे जुळगारा; कमी नाही ज्यान्ता 
असा. २ नियमाला किं० घालून दिल्ल्या सरणाला 
पूर्णपणें त्रनुसरून असलेला. ३ ज्यांत कांह कना 
ज्यास्ती कि मागे पुढे- करतां येत नाहा क ० 
करणें योग्य नाही असा. क्रि वि० तंतातत 
रौर्तानिं: कांडी कमी ज्यास्ती न करतां; शिस्तीला 
किं० घाळून दिलेल्या सरणीला पूणंपण अनुसरून 
वांटेकोरपणें क्रि वि तंतातंत रतन; अगद| 
शिस्तवार. कांटेकुवर पु ०, कांटेकुंवारी, कांटे- 
कोरफड स्त्री क्रोरफडटीची एक जात. कांटे- 
कवळा पु० एक वनस्पतिविक्ाष. कांटेकेतक 
(-क्री ) स्ली० केवडा: वन्य केतकी; कांटेचबक 
पु,०न८एक कांटेरी झाढ;उंटांच्या आवर्डाचे खाद्य 
कांटेंडोळे पु७ अ० व० डोळं येणे ज्याला 
ह्मणतात तो नेत्ररोग ,-ह्यांत डोळ्यांना अस्य 
वेदना होतात. दोणेडोळे आले असतां डोळ्यांना 
अति कंड सुटते. कांटेतोळ वि० विनचक्र वि 
अगदीं तंतोतंत मापाचा किं० वजनाचा. कांटेधो- 
तरा, कांटेधोतच्रा पु० थोतर्‍याची ण्क जात ( हा 
औषधी आहे ). कांटेभांजी स्त्री८ एक पालेभाजी. 
काँरेभोवरी स्त्री ०एक कांटेरी झाड;त्यातत भोवऱ्या- 
सारखें कांटेरी फळ येतें. कांटेमोडणावळ स्त्री ० 
पूर्वी गांवच्या शेतांची पाहाणी मामलतदार करा- 
वयास गेला असतां त्यास जर पायांत कांटे रुतले 
तर गांवकऱ्यांवर तो जो कर लार्दीत असे तो. 
कांटेरी (-री) वि० 2 कांटे असलेला . २ कांस्या- 
सारखा असलेला . कांटेरा पु० णक छोटे काटेरी 
झाड, याला पांढर फूल येत. त्यांत मध असता 
या स्त्री ० रिंगर्णांची एक जाति. कांटर 
बो किंवा खांदी. कांटंलगाम, 

पु० कांटे कांटे असलेला घोड्याचा 


घोड्याला 


२०० 


। झयंकर स्वरूप देंगे. एकादययाला काट यांवरू 


: त्याला मनस्वा रागे भरणे [के ० दा 


कारटोस्त्री 


लगाम. कांटेवन न? कांटेरां झाडांचे रान. 

कांटेंदोबंती स्त्री० शवंतातील एक भद. 
काटांजन .काटिंजन न० माग 'करंजन' पहा - 
कांटारा पु० एक, कांटेरी साट, यालाच ' उट- 


कटर * म्हणतात, 

कांटारा, म कांत |) पु कांटा: झाढांना 
वोचरा अणकुर्यांदार अवयव असतो ते! 

कांटी, काटी | म कांटा ] स्त्री” १ काँटर! 
झाड किं० झुडूप. २ कुंपणाच्या उपयोगाची काँटर) 
वृक्षाचा ग्वांदा . राख्या! स्याच्या खळांतील 


एक पारिभाधिक शब्द. ४ लहान आणि कोवळी 
वामळ. झैकाटी लावणें ( ग्रह . संसार , व्यवहार 
रोजगार, ४३० कांल ) यांना भाग लावण त्यांचा 
नाद कि० नायनाट करणे: उ० अरे गासावड्या 
आपल्या सेसारास कार्टा लावून आमच्या पाटा. 
कां लागतोस ? काट्या आपल्या पोटावर ओढण 
बॅसे वाचविण्यासाठा खाण्यांप>यांत टवाड करण 


[चा 
घराला कांटी लागणे धर उजाड पढणें, तय 
नायनाट होणें: उ० प्रुगानें दहारभाऊच्या घरात 


कांटा लागली. एकाद्याश्यो कांटा चा 
१ त्याला छळणे किं० सतावणे.२ त्याची भा सडपट्ट! 
गोष्टी 


काढणं. कांट्यांचे कोल्ह करण 86४' 


ओंढणें 2 त्याला अतिदराय सतावण 1१० छ्ळ्ण रि 
व्या ठ्ण त्य़ा 

खरडपट्टी काढणे, काट-याकुटःया स्री” अ०_ 
कांटेरी काटक्या , फांदड्या , वरे. दुरून ह 
खाजरा जवळ गेलें काटःया कुट्या दूर पका” ग 
पदार्थ रमणीय दिसला तरी त्याच्याजवळ ग सत 
त्याचा भयंकरपणा दिसतो; केवळ व 60 


>“ 


: ण्यांत कोणा मनुष्य चांगला वाटला तर ता 
: साला चांगलाच ठरेल असें म्हणवत नाही 


कांटा, काटी [नंदभाषेत ] 3वि० 
कांटील स्त्री एक वन्य वेल: कर' 
जात. न० करटोळाचे फळ 
काटूक, कांट्रक न० काटका फांदडी ( 
कांटे न० पावसाळ्यांत उत्पन्न होणारा 
सारखा प्राणी. मागें “कांट? न० पहा. [धरन 
काटोस्त्री स्त्री विणकऱ्याचें प्कता 
वि्षष; धरतुष्याच्या आकाराची वेत *” 


वीस 
टोळीची क 
शुष्क 0). 


र्‌ 


जळ” 


काठ 


काठी ,-जी विणावयाच्या वस्त्राची रुंदी विणतेवेळा 
'पूरणपणें ताणली जावी म्हणून लावण्यांत येते. 
कांठ [ सं० कंठ ] पु०८ ८ कड: किनार; 
सौमाप्रांत; उ० पृष्ठाच्या कांठ।पर्यंत लिहूं नको; 
उ० दाराचा कांठ लागून मंदाकिनीस टेंगळ आलें: 
नदीकाठी बसून गप्पा मारूं या: उ० समुद्राच्या 
कांठापर्यंत चिन्तामणी गेला; ३० इ८ .२ भांड्याचा 
वगैरे गळा; उ० तपेलांचा कांठ लागून वासन्तीचा 
हात कापला, ३ वस्त्रादिकांचा रुंदीच्या दोन्ही अंगा- 
कडील चरम भाग किं० तेर्थाल रंगीत, वेलबुट्टी 
काढलेला , किवा नक्षीदार पट्टा किंवा किनार; 
उ० शान्तीच्या शाळूचे कांठ खूप रुंद आहेत. 
&कांठकोणी मोजणे बारकाईनें आणे तपश्लील- 
वारपणें छाननी करून पाहाणें र्क तपासणे. 
कांठावर बसणें ( पखवाजाच्या कांठावर थाप 
पडली असतां कणकटु ध्वाने निघतो व रंगाचा 
बेरंग होतो त्यावरून ) खरांव होणें; नाश पावणें; 
बिघडणे; नासणें; बुडणे; हीनदशेस पावणें ( धंदा , 
काम, वगैरे ). "च्या कांठावर बसली चा 
नांश झाला; “ची हानि झाली ( भावकर्तक 
प्रयोग ).०च्य़ा कांठावर मारणें विघडवेणें; नासणें; 
खराब करणें; ठुडविणें; हीनददेस नेणें. कांठ- 
किनारा पु०कड किं” सीमाप्रान्त आणि कोपऱ्याचा 
भाग. कांठकापरा पु०कड, कोपरे, वगेरे; उ०सारें 
शेत पिकलें नाही ,कांठकोपरा पिकला ( मधला भाग 
न॑ पिकतां ). कांठदोरा पु० शिवलेल्या कपड्यांचा 
कडेकडचा भाग मजबुर्तासाठी गर्भात सुतळी 
घालून शिवून काढलेला असतो तो. कांठप्रा , 
कांठपरा पु० रांजण, मडके, इ० कांचा सुटलेला 
जो कांठ किं० गळा तो, किं० वरचें अर्धुक. कांठ- 
फुटका वि० फुटका आहे कांठ, गळा, इ०ज्याचा 
असें पाश्न; याला कांठमोडका (-मोडा ) वि० 
असेंही म्हणतात. कांठभोंवरी स्थ्ी० : कांटेभोंव- 
री? चें एक रूप. कांठमोरा विठज्याचें कांठ गेले 
आहेत असें (पाल).पु० १ एकाद्या पाल्याचा गेलेला , 
किं० सुटलेला कांठ; कांटप्रा. २ पोळी, भाकरी, 
थालीपीठ, इ० भाजतांना त्यांचा मोडलेला कांठ. 
कांठमोरा गळ्यांत अडकणे किंवा येणें एकाद्या 
व्यवहारांत किं०धंद्यांत लाभ होणें बाजूलाच राहून 
हाने होऊन उपहासाला पाल होणें. कांठोंकाठ, 


-1-34 


कांठार 


कांठोंकाठ क्रि० वि० भांड्याच्या अगदी कांठा- 
पयंत ॥० तोंडापर्यंत; उ० पातेल्यांत दुध कांठो- 
कांठ भरू नको:तें नेतांठा सांडेल. 

कांठकर पु० देवादिकाच्या मूर्तींच्या ।मिरव- 
णुकींत सजावलेल्या लांब काड्या हातांत उंच उभ्या 
धरून चालतात ते लॉक ( सोलापुरात संक्रांतीच्या 
तणांत हा देखावा पहावयास सांपडतो ). 

काठंगा (-ग्या ) [ म० काठी--अंग ] वि० 
कार्ठीसारखें म्ह०6 वारीक, सडपातळ, काटकूळें, 
अंग आहे ज्याचें असा. 

काठण [सं० काष्ठ--म० दाणा ]न ० उन्हाळ्या- 
मध्यें पिकतें जें द्विदल धान्य ते. 

कांठणें स० क्रि 2 कंठणे ( वेळ, दिस; 
इ० ).२ सोसणं ( कष्ट ). 

कांठरें [ म० कांठ ] न० वल्लादिकांची कड , 
किनार, किं० कांठ; उ० विसूच्या धोतराची 
कांठरीं फाटून लोंबूं लागली. 

काठवट [ सं० का९--म० वाटा ] स्थी० १ 
लाकडाच्या जाडी फर्ळातून कोरून काढलेली परात 
( हिला मूठ अततें किं० नसते ). २ उसाच्या 
चचरकाच्या नवरानवरांखालीं असते जी फळी ती. 

काठवाड [ म० काठेवाड ] न० घोडे विक- 
ण्याचा धंदा करणाऱ्या काठेवाडी व्यापाऱ्यांचा तांडा . 

काठळी, कांठळी स्री १ एक हलकें 
गवताचे धान्य. २ वस््रादिकांची किनार किं०कांठ; 
कांठाळी ( हिचा नाडासारखा का कधीं उपयोग 
केला जातो ). 

कांठा [ म० कांठ ] पु० १ किनारा, तट- 
प्रान्त ( समुद्र, नदी, पवत, इ० चा ). २वि्हार 
वगैरे खणतांना खालीं लागतो जो खडक. तो; उ० 
ह्या विहिरीला दहा हातांपासून कांठा आहे. 

काठांगा ( -ग्या ) मार्गे' * काठंगा (-ग्या) 
पहा. अ 

काठाड, कांठाड [ म० कांठ ] न० थावाड; 
गालफड; धमकी वगैरे देतानां हा शब्द वापरतात; 
उ० जास्ती बोललास तर काठाडांत भडकार्वान, 
समजलास ! [ पहा. 

काठाण, न० धान्यांच्या शेंगा. मागे *काठण' 

कांठाप्रा पु० माग * कांठप्रा? पहा. 

कांठारं न०, काठारा पु० 'म० कांठ] कांठ; 


कांठारा 


तट्प्रान्त ( नदी, समुद्रे, विहार, इ० कांचा ). 

कांठारा, काठारा पु” 2 कांठप्रा; एखाद्या 
पात्लाचा सुटलेला जो कांठ [किं८ गळा ता. २ गल- 
बताचा तांगाडा . 

कांठाळी [ म कांठ | स्त्री वल्नादिकांचा 
किनार ( हिचा नाढीप्रमाणें को कथा उपयोग 
केला जातो ). 

काठिन्य [ सं० : कठिन ' पासून भा वा८ 
ना० ] न८ 2 काठणपणा , टणकपणा, २ अव- 
घडपण[. 

कांठिळी स्थी ०८ हलक्या प्रतीचे कि० दजाचे 
वान्य. २ वस्त्राचा फाटलेला किं० फाडून काढ- 
लेला कांठ. 

काठी [ सं८ काष्ट ]) स्थ्रो० 2 चिवा वरच 
सगळें कांड किंवा त्याचा चार पांच हात लांबीचा 
तुकडा. २ चार पांच हात लांब्र हातो वरावयाची 
किंवा इतर कामाची छर्डा किं० दण्ड, ३ झुडूप 
किंवा लहान झाड किं८ रोपडें यांचा देठ किं० 
वधा, ४ गल्व्रताचे मध्यें गोल जे स्तंभ असतात ते 
प्रत्येक किं० ज्यांस शीड वांवलेलें असते तें लाकूड. 
५ पांच हात अधिक्र पांच मुठा इतक्या लांबीचे 
भूमिमापनाचें जें प्रमाण तें. ६ शरीरास आधार- 
भूत जो आंतील अस्थिपंजर तो; उ० यमुनेची 
काठी त्रळकट म्हणूनच ती एवढ्या कामाच्या रगा- 
उ्यानें थकून जात नाही. ७ शरीराची उंची, 
वांधा, वगैरे ( सं० शरीरयाध्र ); उ० आहिल्येची 
काठो उंच असल्यामुळें ती भव्य दिसतें. ८ लाठी 
किंवा लाठी फिरविण्याचा खेळ; उ० प्रताप काठी 
सफार्डनें खेळतो. ९ आश्रयस्थान; उ० मुक्ता, 
माझ्या म्हाताऱ्याची आतां तूंच काठी आहेस ! 
एका काठीने हाकणे एखाद्या गोष्टीबद्दल सरांस 
विचार करणें; वावक स्थळें इ० कांचा विचार 
भनांत न आणतां सरसहा विवान करणें; एकाच 
मापानें मापणें; उ० वाण कवीची सवच वर्णने 
चांगलो असें एका काठीनें हाकू नका; यांतही 
सरसनीरस स्थळें आहेतच. काठी टाकणे ( महार 
गस्त घालतांना हातांत काठी घेतात त्यावरून ) 
महाराने आपला अधिकार, धंदा, किं० नोकरी 
सोडणे: महाराने महारकीच्या कामाचा राजी- 
नामा देणे, काठी शिखरास लागणे ?£ आयु- 


३ 


4 काठ्या 


:्याच्या अवरास येऊन पोचणे; बृद्भावस्थस येऊन 
पोचणे. २ आयुष्यांतील आशा , आकांक्षा, ३०ची 
सफलता होणं; क्रता्थ होणें; ज्याच्या करतां केश 
वगैर सोसले याचें फल मिळण. काठीने पाणी 
शिपणें स्वतः कांहा न करतां दुसऱ्यांना सांगून 
त्यांच्या मदर्ताने एखादे काम करावयात्त जाण, 
करू बघणे, कि० करावयाची आठा माळगण; 
उंटावरून शेळ्या हांकण्याप्रमाणे एकादे काम करणं. 
कार्ठानें पाणी शिवणें एखाद! गोष्ट अंग चोरून 
कि० हलगजोपणाने करणें. काठीने पाणी हाटल 
तरी दोन ठिकाणीं हात नाहीं कवा काठा 
मारल्याने पाणी दुभंगत नाही खऱ्या मैतीचा 
किं८ प्रेमाचा भंग [कि व्रीमोड आगंतुक र्कि० 
उपऱ्थया कारणांनी होत नाहो. काठीला खो 
बांधून चालावें उघडपणे सोन्यासारखा मूर्ख" 
वान्‌ वस्तु जरी वापरली तरी चोशीची वौरे भीति 
नाहो, असा सरकारी बंद्रोव्रस्त आहे. ( विज 
यनगरच्या राज्याची जेन्हां भरभराट हीस 
तेव्हां अश्शी स्थिति होती. आपल्या मार्ड 
बाजारांत जुन्यापुराण्या वस्तूंचा ढीग धालून हं 
जशा उघड्यावर विकतात तसें त्या वेळीं विजन 


नगरांत हिरे, माणके, मोती, वगैर वी 


' रस्त्यावर ढीग धालून विर्वात ! ). री 


: कांबळा 


घेण र नल ए ठं 
घेणें ० घालणें एन किर 


: घाईंच्या वेळीं कांबळय़ामुळें अडचण होऊ 


चड 5. जं री ठ 
म्हणून तें बाजूला काढून ठेवणें ( मारामा र्न 
करावयाला सिद्ध होतांना ). काठीकांबळा ह 
कृष्ण युरें हार्कात असे, म्हणून त्याला * गापा म 


. हें नांव दिलेलें आहे.ग्राख्यांचा पोरें काठी 


। 
। 


कांबळे ह्यांचो आपल्या हाताच्या मतगट “ 
आणि कोपराच्या मध्यावर काढतात किं० _:_ 
वितात तों चिन्हे. काठीवाला पु० (गस्त बॉल 
वेळां महार काठी बाळगतो त्यावरून ) महार" 
कांठें [ खं० कंठ ] न० 2 गळा. २ 
२ डोंगरावरील शेताच्या उपयोगाचा प्रदेश डोळे 
काठेडोळे, काळ्येडोळे पु अ० व०८_ ढे 
येणें * हा जो नेत्ररोग तो. ( दोणें डोळ 
असतां डोळ्यांना कंड सुटते ). प्रकार 
_ काट्या, काठ्यागहूं पु ० गव्हाचा एक 
किं० एक जात. 


काख्याळा ह! 


काठ्याळा [ म० काठी ] वि०८ किरकोळ 
शरीरयष्टींचा; सडपातळ; रोड; किडाकर्डात , 

काट्याळें [ म० काठी--स ० आल्य ] न८ 
2 मोहोळांत एक भेद आहे; तें फार लहान असतें. 


२ लहानक्शा देवकार्यांच्या प्रसंगा ब्राह्मणांस दिलेले 


गररीवाऊ भाजन. 

कांड [ सं०] न० ९ वृक्षाच्या मुलापासून 
त्यास जेथें खांद्या फुटतात तेथपयंतचा भाग; खोड. 
२ दोन सांध्यांमर्वांल भाग, जसें हाताच्या बोटाचें 
पेर, उंसाचें पेरे. ३२ दोन तान परा असलेला 
उसाचा तुकडा. ४ प्रकरण, छेद, भाग ( पुस्त- 
कांतील ); उ० रामायणांत सात कांडे आहेत; उ० 
वेदांत कर्मकांड , यज्ञकांड ,उपासनाकांड, अशों तीन 
कांडे आहेत. ५ काठी. ६ युच्छ, समूह. ७ प्रसंग, 
योग्य समय; अकांड ह्म० भलताच समय; अनपे- 
क्षित वेळ; अयोग्य काळ. पु०, न० वाण, तरि. 
8 काण्डेषु पु० १ वोरू. २ पांढरा ऊस. कांडषिं 
घु० वेदभाग शिकविणारे भे जैमिन्यादि क्राषि ते 


भ्रत्येक. कांडातिक्त पु० काडेचिराईत . 8 कांडत्रय । 


न० वेदांतील कर्मकांड, यकज्ञकांड, आणि उपासना- 
कांड, यांचा समुच्चय किं० गट. 

कांड न०१ गल्बताचें अवजार चढवावयाचची 
कपीवरून फिरणारी दोरी. २ गहूं, नाचणा , हर- 
मरा, इ०ची झोपडलेलीं ताटे. 

काड स्त्री०१ मूग, उडीद, इ० द्विदल धान्यांचे 
जें भूस तें. २ गहूं, वरी, नाचणी, ३० कांचें धान्य 
काढून धेतल्यानंतर जें तृण राहतें तें. २ भात 
काहून घेऊन तुणाचा जो भारा वांधतात ता झाड- 
ल्याने आंतून जो वारीक पेंढा पडतो तो. ४ 
भाताची रॉपडों किं० आंवण उपटून धेऊन त्या 
जाग्यावर कांहीं काड्या राखतात त्या.५ अंबाडी, 
ताग, वगरेंचा सोललेलों कांडे किं० ताटे. ६ न० 
शोंगा ( सामान्यत छकाडसड न० द्विदल 
धान्याची झोडपलेलीं ताटे 

काडकन्‌, काडकर, काढांदशशा ।क्रे० कि 

[डकन्‌; कडाड्‌ असा आवाज होइल अश्ा रीतीनें 

काडकुसुंबा पु० एक प्रकारची भाजी 

कांडकूट, कांडणकुटण [म० कांडणें--कुटणें] 
न० तांदूळ वगैरे धान्य कांडण्याचे आणि पाखड 
ण्याचे काम. 


६-1 काडवात 


कांडकें [सं०कांड] न० २ उंताचे दोन चार 


। पेरा असलेले दांडके. २ लाकडाचा ओंडका. ३ 
भिंतीचा किं०इतर बांधकामाचा भाग किं०तुकडा . 


४ अवजड शरीराचा, अक्कलमंद, इतम ( पुरुष 
किंवा ह्ली ). 

काडक्या वि० ( काडुक ह्म» काढहीचे 
थोट्क-विस्तव हालवून तो प्रदीप्त करते यावरून) 
आगलाव्या ; कळलाव्या . 

कांडण [ सं० कंडन ] न०१ थान्यादे उख- 
ळांत घालून मुसळाने कुटण्याचा धंदा , काम , [किं० 
कर्म. २ अशा तऱहेने कुटावयास घेतले जें भान्य 
तें. ३ कांडण्याबद्दल कांडपिणीला द्यावें लागतें जं 
मोल तें किं० मजुरी ती. ४ नाचणी , उडीद, यांचें 
भूस किंवा कोंडा. &कांडणसाळ स्त्री० कांडण्या- 


। व्या कामाकरता जेथे उबळ घातलेले असत ता 
। जागा, कांडणावळ स्त्रा० काडण्याबद्दल काडाप- 


णीला जी मजुरी द्यावी लागते ती. कांढणी स्त्री ० 
कांडण; सडणी . 

कांडणे[सं०कंडन] स०क्रि० धान्यादे उखळांत 
घालन त्यांतील भसा , कोंडा , वगैरे काहून टाकण्या- 
करतां सडणें किं० कुटणें. कांडात काढणे खरपूस 
चोप देणें; हडडी नरम करणें; उ० थांबशशाक, तुझे 
आतां चांगलें कांडात काढतें ! चोरून खातस कां ? 

काडदान [ म० काडी--फा० दान; काड्या 
ठेवण्याचे पात्र ] न० भोजनाच्या समारंभानंतर 
आंचवतांना आगत पाहुण्यांना दांत कोरण्यात 
देतात ज्या लहान लहान काडया त्या ठेवण्याचे 
वारदान , किंवा तदर्थ भिंतोंत ठेवलेले भाक . 

कांडप न० कांडण; कांडणाचे धान्य किंवा 
तदर्थ पडणारी मजुरी . & कांडपी पु० कांडण्याचें 
काम किं० धंदा करणारा. कांडपीण हें “कांडर्पा 
ह्याचे स्रीलिंगी खप. 

काडभिकारी [म० काड्या गोळा करणारा 
भिकारी ] पु० चिक्कू किं० कजूष माणूस 

काडमुंगी स्त्री० एक प्रकारची मुंगी (चावरी 
व विषारा ) 

कांडखूं [ सं० कांड ] न० बोटांचो अग्रे कि० 
सांधे सुजण्याचा रोग. 

काडवात [ भ० काडी--वात ] स्त्री तुळप्त 
३० कांच्या काडीभोंवतीं कापूस गुंडाळन देवापुढे 


काडवाळा 


ळावण्याकरतां [कि० उजेळण्याकरतां । म्ह० जळत 
ठेवण्याकरतां ) जी वात कि० काकडा करतात ता. 
सूयांपुढ काडवात पटावलल्या काडवाताचा 
प्रकाश सर्याच्या प्रकाशाची कशी वरोवरा कराल ! 

काडवाळा पु० लहान मलांच्या पायांत धघाला- 
वयाचा चांर्दांचा वाळा. 

कांडविणें [ सं८ कंद्र ( खाज ) | स०क्रि2 
१ कंड सटली असतां तिच्या उपदामार्थ खार्जावणे, 
२ ( लक्षणेने ) उद्यक्त करणे; उठाविगे: वतवि्णे: 
प्रक्षव्व करणें; चिडवणे. 

कांडवेल पु स्त्री८ एक ओपी; हिचे दोन 
प्रकार आहेत ,-चौंधारी कांडवेळ आणि त्रिवारा 
कांडवेल. [| आडते. 

काडक्ीर न० , पानांसाहित उपटलेळे जे वालाचें 

कांडदोर पु० एक लांब, नाजूक, आणि जवळ 
जवळ पेरे असलेली वेल. 

काडसर न०,पु०,; काडसरी स्त्री८ काश्टवाच्या 
मागांतील एक साधनविशप. दोन काठया दोरीने 
स्डलसर टोंकांपा्यी बांधून वस्त्राची रुंदी ताणाव- 
याला या साधनाचा उपयोत काष्टी करतात. 

कांडळणें [ सं० कंद्र । अ० क्रि2 वर्षणाने 
झिजणे. * कांडाळणें ? पहा. 

कांडळणें [ सं० कंडू |] स० क्रि८ खाजाविणें. 

काडा पु० प्क प्रकारचे आड. 

कांडाई स्त्री2 कांडणावळ; तांदूळ इ८ कांड 
ण्याबद्दल दिळली मजूरी . 

कांडादळा ,कांडाभरडा, पु० वान्या दि कांडणे , 
जात्यांत धाळून दळणें किंवा भरडणे, इत्यादि 
कामें समुच्चयानें. [ विषारी सपे. 

कांडार स्त्री ०, कांडारें न० एक प्रकारचा 

कांडारणें [ सं८ कांडऱ्युंधा ] अ० क्रि० 
फोफावणें; जोरानें किं० जोमानें वाढणें,-ऊंस, 
जोंधळा . (कचित लहान मुलासंवंर्धाही योजितात) . 

कांडारणें, कंडारणें, करांडणें, करंडणें, कर- 
डणें स० क्रि० उंदीर इ०्कांनां दांतांनीं तोडणें 
किं० तोडून खाणें; कुरतडणें; कुरतडून खाणें. 

कांडारा [ सं० कांड |] पु० 2 बांबू, अंस, 
केळीचा छुट, वगेरेंचा उभा चिरून काढलेला 


अवयव. २ [म कांडणें] धान्यादि कांडून त्यांतून 
नेघतो जो कोंडा तो 


२४८ 


_ न झाल्याकारणाने गंर्जाफांत जो डाव लागत! 


' विणलेले असतात ते 


। लहान असली तरी ती मोठे अनर्थ करू 
. काडीने ओषघ लावणें चुःगरतट्ठूपणान 


| 


टे काडी 


कांढाचेणे, कांडिवणें [सं०कंड्र | स० क्रि० 
खाजावणे. २ घासणे. ३ चेतावणे. 
कांडाळणें [ सं८ कांड | अ० क्रि> दान पॅरां- 
म्थाल अंतर विगत होत जाणे, म्ह८ । जोवद्रा, 
व्राजरी , ऊंस वगेरे ) फोफावगे; जोगान वाढणं 
( कांडारणे अ८ पहा ). २ ( तटक्षणन ) 
मृल जोमाने वाढं लागणें, : जोवळा , वा्जेरा 
अंस, उ० दोच्या पेरांचे सांधे काळ पडणे व यात 
रोग उत्पन्न ह मनुध्याच्या शरीराच्या 
सांध्याच्या ठायी रक्तपितीचा उद्धव होणे 
कांडाळणें | सं० कंड । अ० क्रि 
सुटणे, ( खाजाविणें था अर्थी हेच 
योजितात , पण तें सकमक असतें). 
कांडवणें [० क्रि त्वाजाविणे, 
कांडाळणे [सं० कंडू! ल” क्रि 2 
( कंडूशामार्थ ). > तोडन, कुरतडून 
(मागें कांढारणें स० क्रि2 पदा). २ खाजण 
काडी स्त्चः० 2 तणाचा वाराक व लहान तुकडी! 
२ लाकूड, थात,वगेरचा तटरप लहान तुकडा, 
आगकाडी , हिराची काडा, तुळदाच्या काष्ठाच 
काडी ,अत्तरदा'णीताल अत्तर लावावयाची चांदी 
काडी , केशराचा काडी, सुरमा लावावयाची का. 
चप्मेची काटी , ३०९०६४०. २ ए्कही दस्त "९० » 


ळय 


टन 
(27६ 


हाण, 


खा ञ़्णे न्य 
क्रियापटे 


खाजावेणे 
बाग. 


४ वस्त्राच्या कांठांत किंधा गर्भात जे निरा 
रंगाचे रेशमाचे विवा जरा वागे [० डॅच्य 
प्रत्येक; उ० हिरा 
चोळीच्या कांठांतील जरीची काढी लुटून विल, 
६ आडवी उभी काडी ओढतां न यण > 
लाकडाच्या फळीवर धळ पसरून त्यांत वि ठ्त्यावर 


. काडीने अक्षरें काढीत यावरून ) मुळीं लिर्थित 


अ 
येणे, किं० अक्षरे काढतां न येणे. काडीचा 
मार्डीस लागते १ क्षुलक माणूस दुखाल तुकी 
माणसाची आवरू खराब करूं राकता. * -: 

टार्कत 


निष्का* 
रपणाने , कंजूषपणाने , अग राखून ]र्क० ्ि > 
ळर्जापणानें,ए्खाढें काम करणें.ण्काथा कामा ' टळे. 
कष्ट व्यावयाला पाहिञत तितके न, क 
7 र चे० ( ८१ 
काडीमात्र, काडीचा, काडीइतका 1 


कांडी 


रणरूपी प्रयोगांत ) यात्केचित , तिळमात्र, तसूभर 
देर्खाल, अत्यल्य प्रमाणांतही : उ० देश स्वतंत्र कर- 
प्याचे कार्मा स्वार्थी लोकांचा काडीमात्र उपयोग 
नाहीं, उलट ते परञ्यांचें कार्य मात्र सुकर करून 


देतात. काडी मोडणें, काडी मोडून देणे,काडी- 
: यक्षिणीनं कांडी फिराविणें अज्ञात रीतीनें काहा 


मोड करणें नवरावायकोंनी एकमेकांस यथासांग 


सोंडाचिट्रो देणे. यालाच पदर फाडून देणे, पालव 


कापून देणें असें म्हणतात. शद्रादिकांत ही चाल 


आहे. काड्या ओवाळणे दृष्ट लागूं नये म्हणून 


मुलाभोंवता किं०आश्रयदात्याभोंवती काड्या ओंवा- 
ळणें, (दृष्ट नेहेमी चांगलाल्याच लागण्याची र्भाति 


असते म्हणून)हा आपल्यावरून काड्या आवाळ- . 


तो हा आत्मछाधा करता;हा भारी वढाइखोर आहे. 


काडीचोर तो पाडीचोर क्षुलळक अपराध करणारा । 
मनुष्य मोठा अपराधही करावयास प्रवृत्त हाणें 

किंवा असणें साहाजिक आहे. २ लहान चोरी कर- ' 
णारा मोठीही चोरी करणें शक्य आहे म्हणून लहान । 
चोरी क्षम्य नव्हे,काडाची सत्ता आणे लाखाची । 


मत्ता बराबर हात नाहाथाड्याशा आधेकारान जं 


काम होतें तें पुष्कळशा पेश्शानें देखाल होत | 
काडेखार, काडयाखार ' 


नाहीं. कार्डाखार, 
पु० काड्यांच्या ख्पांत असलेला क्षारविशेष 
काडीपेंढी स्री थान्याच्या पेढया इ०; “ पेंढी 
काडी ? असाही शब्द ह्याच अथांने योजण्यांत 


येतो; उ० पॅंढीकाडी ( कि० काडीपेंढी ) मागा- । 
ोल्हाटी, । 
वैद, वगैरें जाताचे लोक गांवाबाहेर तात्पुरत्या । 


वयाला बलुते आले. काडामहाल पु० 


ज्या गवताच्या ॥क० चऱ्यांच्या झोपडया उभा- 
रतात म्या प्रत्येक (शब्दयाजना उपराधक आहे) 


शेराचें झाड. काड्यानवडुग यु० काढेहुरा शेर 
कांडी [सं० कांड ] स्था ० १ सुठ, वेखंड , हळ- 
कंड इ०कांच्या ज्या सुळ्या त्या प्रत्यक तदाकार 
काष्टाचा ,वातचा ॥कवा दुसऱ्या कशाचा तरीतुकडा 
जसें खडची कांडी. २ सातक, जादुगार, हाडाची 
वगैरे वापरतात ती कांठी, हाडाचा तुकडा, इ०. 
४ उसांचें पेरे किंवा दोन तीन पेरीं असलेला तुकडा 
कांडकें.५ दारे ज्या सळईवर किं०काडीवर गंडाळ- 
तांत ती. ६ लसणीचा कांदा(सत्रंध) .8कांडी फिरं- 


-1-44 


। बोरू, इ० च्या पेरांचें सांधे किं० गांठी 


कांडं 


विणें किं० पिरगाळणे जाटूगारानें उजव्या हातांत 
लांकूड [क० हाडूक धरून तें डाव्या मनगटा- 
भोंवर्ता फिरविणें;मंत्रतंत्र करणें.याक्षिणांची कांडी' 
फिरणें अद्‌भुत गोष्ट घडून येणें; कांहीं चमत्कार 
घडून येणें,-ज्याचे कारण आपणांस कळत नाहो. 


अदभुत [के अनपेक्षित गोष्ट घडन येणे; उ० ती 
जागा मला मिळावी म्हणून मी सर्व संधानें बांधून 
ठेविला होतीं; परंतु याक्षिणीनें कांडी फिरविला 
आणि ती जागा दुसऱ्यालाच दिली गेली. कांडीचें 
लाकूड न० चरकक्‍्यावर काढलेले सूत प्रथम ज्या 
सळईवर गुंडाळलेल अरतत तिच्यावरून तें काढन. 
ज्या लाकडाच्या तुकड्यावर धेतात तो तुकडा. 

कांडळणें अ० क्रि सूत, दोरी, इ० तुटणे 
किंवा त्यांचे तुकडे पडणें 1 

कांडळणें [ सं० कंडू ] स० क्रि८ खाज वगैरे 
सटली असतां भंग खाजावण 

काडू पु० गांडूळ; ( याचा पावसाळ्यांत 
उद्भव होतो ). याला गांडवळ,दानवे, दानवा, 
अशीही अन्य नांवें आहेत. २सुताराचें एक हत्यार 

काडूक न० लहान काडी; धर्ल्पा 

कांडे [ सं० कांड ] न० २ बोट, ऊंस, वेळू 
र्‍्ह्या 
दोन सांध्याच्या [किं० गांठींच्या मधला, भाग. 
३ बोटें इ० कांचीं जीं पेरें तीं प्रत्येक. ४ उंसाचा 
दोन तीन पेरांचा तुकडा. ' वृक्षाचा मूलापासून 
खांद्या फुटतात तेथप्यंतचा भाग; खोड; वुंधा. ६ 
विशिष्ट कामांत विशिष्ट लांबी मापून वेण्यासाठा 


: ज़ो लाकडाचा किं० बांबूचा तुकडा कापून ठेव- 
काडेचिराईत न० एक ओषधी, हींवतापावर याचा | 
काढा सुप्रसिद्ध आहे. काडहुरा, काड्याहुरा पु० 


लेला असतो तो. ७ अश्या तर्‍हेनें थेतळेले जे माप 
तें( क्रि० करणें). ८ हाड(हाताचें, पायाचें,वगैरे) . 
८ वेल मोठा व जून होऊन त्याचा लाकडासारखा 
बुंधा होता तो एकदा जनावरांना तुडवून 
किंवा माणसांनी झोडपून झाल्यावर दुसऱ्यांदा. 
तडवण्याकरतां किंवा झोडपण्याकरतां टाकलली. 
किं० राखलेली कणसें. १० नाचणी, वरा, ३० च 
कोंवळें लहान रोपडं;-जें दुसराकड लावण्यास 
यॉग्य झालेलं असतें. १९ बोटांचे सांधे सुजतात 
ज्यामुळें तो रोगविशेष .३७अड'चा काडर्‍यांवर येणं 
१ ( गव्हाचे ताट अर्डाच कांडी उंच वाढतें व मग, 


त्यावरून ) कणसे यावया- 
परिपक्क होणें, तयार हाणे, 
योग्य हाणें 


»>-> ७-५ 


त्याला कणीस वरते, 
च्या अवस्थेस येणे; 
( लक्षणेने ) ल्झ़ करावयास 


कॅ० लावून पाहणें मातींत उमटलेला पावलें. 
. रांची वळलेला भक्कम दोरी ( बहुशः सुतार्ची, 


ताडून पाहर्णे,-चोर उमगन काढण्याच्यो प्रसंगाने 
कांडेपेरें मिळणें ताम्य ० अनरूपता आहे असे 
स्थापित हाणें: लीला आणि वासन्ती 
यांचा कांडापेरा मिळतात. कांडपेरे कमी 
ज्यास्त होणं भिन्नता असणें; साम्य किं० सारखे- 
पणा किं०अनुरूपता नसणें.कांढेंपेरे पाहून(जनावर 
[ववकत धेतांना ) त्याचे सांधे, शुभाशभ चिन्हे 


»**> 


उठ 


मापें वेणें; लांबी , रुंदी; इ० मापणें. कांडेकरी पु ० 
2 ग॒म्हाळांतील एक कामकरा; कवळ्यानें आणून 
दिलेली कांडो चरकांत घालण्याचे काम करणारा. 
२ ( प्रातक अर्थ ) सुतार. 

कांडेचोर पु न० ऊद मांजर; यास “ कांडे- 
दर, ? ऊद, ? “ काळमांजर * ' काल्दिर, ! 
* कानेदर, “ वनेर, ? अशीं अन्य नांवें आहेत. 

कांडेश्वर [ सं०कांड--इन्वर ] पु० वगळ्याच्या 
जातींचा लांत्र मानेचा पक्षा. 

कांडेसाबर स्त्री ० एक वनस्पातविदशाष. 

कांडोरो स्त्री०, कांडोरे न १ ऊत, बांबू, 
इ० चों पेरा. २ दान पेऱ्यांमर्धील गांठ किं० सांधा. 
३ दोन तान पेरा असलेला उसाचा किं० बांबूचा 


वगैरे तुकडा. ४ ऊस किं० वांबू यांच्या दान गांठा- 
मर्धाल अंतर. 
कांडोळणें [ सै० कंडू ] स८० क्रि० कंडू- 


शमनार्थ खाजविणे . 


कांडोळी स्प्रो०, कांडाळे न० पाणी आडावे- | 


ण्याकरतां शेतांत , वार्गत , किं० मळ्यांत ठिकठि- 
काणों जे वांध [किं० बंधारे घातलेले असतात ते 
प्रत्येक . 

कांडोळे न० लहान मुलांच्या पायांत घाला- 
वयाच्या दागिना 

काढ पु० जंगलांतून ओढून आणलेला 
तौचच्या लाकडाचा सोट [किं ओंडका 

काढकसुंबा पु० काडकुसुंब्रा;भाजी करण्याच्या 
उपयोगाची एक वनस्पाति 


इमार- 


द काढणे 


काढघाल [ म० काढगें-- घालणें ] वस्तु वार- 
दानांत ठेवणें पुन्हां काडून धेणे, ४०८ रूप जो फॉल 
व्यापार तो किंवा जी शुष्क खटपट ती: काढा- 


, वाला. 


काढणी [ मठ काढणे ] स्त्रा2 १ अनंक ५६ 


: पण क्वचित रेशीम, ताग, अंबाडी, वगैरेंची). ? 


हरभरा, गहू, ३० शेतांतन उपट्टून काढण्याचा 
जा न्यवहाय तो.३ विहीरांतून पाणी काढावयाची 
दोरी. ४ घोडयाला बांधण्याकरतां घेतात जॉ 
दोरी ती .५ कैद्याला बांधतात ज्या दोऱ्या त्या 
प्रत्येक; ( क्र० घालणें ).६ गोणी , कंठाळ, आख 
वस्ता , वगैरेंना बांवण्याकरतां असतात ज्या दोऱ्या 


! त्या प्रत्येक. ७ ओझें, गठ़ठा, वगैरे बांधावयाच्या 


उपयोगाची दोरी, ८ तंबची दोरी. छकाढण्या 
ओढणे जेरबंद लगावणें; दोरीनें मारणे. काढण्या 
घालणें एखाद्यास कैदी म्हणून दोऱ्यांनां जखडण 
काढणें[खं० कृषऱन्नांगरणें, ओढणें ] ल? 
१ एखादी नस्तु एखाथया स्थलापासून वियुक्त करर 
किं०्ती दूर करणें; उ०आम्ही चिन्तामणीस नारा 
काच्या शाळेंतून काढलें; उठत्या वरिष्ठाने 
कारकुनास नोकरीवरून काढलें; उ० दिरा 
बाईल ओवाळणी घालण्याकरिता वाखनानार 
पेटोतून पांच रुपये काढले; उ० वासन्तीन 
कुलूप कसें काढलें १३०मन्दाकिनानें खोलीर्ताल 0 
रंजी काढून कोठें ठेवली ? उ०ल्क्ष्मीवाईने तरवार 
म्यान्यांतून काढतांच तिच्या शात्रंची दाणादार 
उडाला. २ चित्र, अक्षर, किंवा इतर आरक्राता वैदीष 
कागदावर , दगडावर, किं० कोणत्याहा 


रेखाटणे, लिहिणे. चणे हिंदुस्थानचा 
रेखाटणे, लिहिणें, रचिणें, इ०; उ० कर 
नकाशा काहून त्यांत कोठें काय पिकते है 

उत्पन्न करण, सुरूं करण ,आरांभण 
स्थापण ( संस्था, नोटी, डाव, चाल व बॅतता 


पत्र, चळवळ, दुकान, कायदा, ३० ); ढं 
शंभराच्या नवोन नोटी काढल्या आहेत. ४ 
पदार्थापासून तत्तदुपयुक्त क्रिया करून फला गडी 
करणें; उ० हातमागावर बंड्या चांगली 8 
काढतो; उ० मुकुंदानें म्हशीचे दूध काढाववाह श्रेतारवू्त 
आज विलंब कां केला १उ० दरसाल आम्ही काढ” 
दोन खंडी धान्य काढतो; उ० कपाशरचि 


काढणें 


त्तात कां ? ५ शोधणे, हुडकणें ( मागं, युक्ति, 
तोड, माग, तपास, इलाज, औषध, यंत्र, इ०); उ८ 
ढेकूण मारण्यावर अजून कोणीच कसें ओषध काढलें 
नाहो ? ६ मिळाेणे, प्राप्त करून घेणें; पेदा करणें; 
उ० कमलेनें गेल्या परीक्षेत संस्कृतमध्ये चांगले मार्क 
काढले; उ० शिवाजीफंडाला रमावाईंच्याकडून 
तुम्ही किता पैसे काढलेत ? उ० आईंच्या खण- 
पर्टास बसून घड्याळ्याकरतां मी शंभर रुपये काढले. 
७ घेणें, स्वीकारणे; उ० निरनिराळ्या पंथप्रवर्तक 
शुंकरादे आचायोनीं आपापल्या पंथास अनुकूल 
असे अर्थ भगवद्रीतेंतून काढले आहेत. ८ नवडणें; 
वेंचणें; उ० स्वागतपद्य म्हणण्यास आमच्या शाळेतून 
तीन मुली काढल्या, त्यांत शांती एक हाती; उ० 
आमच्या वर्गीत शामू , रामू, व मोरू, यांना मास्त- 
रांनों दगड म्हणून काढलें आहे, व त्यांच्यावर 
ते र विशेष मंहनत घेतात. ९ गुण, दोष, 
विंगें ? सुका, इ० निद्शनास आणणें, प्रकट 
करणें, दाखविणे, किं० प्रसिद्ध करणें; उ० लोकांचे 
दोष काढले म्हणजे आपल्यांत ते नसतात असें मेयो- 
वाईस वाटतें काय ? उ० बाईना विमलेच्या निबंधांत 
त्रम्याच चुका काढल्या; उ० त्या आब्रनुकसार्नाच्या 
खटल्य*तील साक्षीदार त्य! साहेबाची बराच बिगे 
बाहेर कार्ढात आहेत ! १० उपस्थित करणें; उच्चा- 
रणें; उल्लेखिणे; उ० राजकारणाचा विषय काढ- 
तांच त्या रावबहाद्दरांचें डोके खवळले! १९ 
कठिणें, घालाविगे; काल किवा सुकट आहतक्रांत 
करणें; उ० मी ती थंडी एका धोतरावर काढली ! 
उ० अकबराला पांग कीं राणा प्रताप रानांवनांत 
कंदमुळे खाऊन दिवस काढील पण तुला कर्धां 
शरण जाणार नार्ही ! १२ नाहींस करणे; उडवून 
देणें; उ० रावसाव , उधघारीची बाकी दिवार्ळाच्या 
आंत काढा; ३० वर्गणी वेळेवर न पेंचल्यास तुमचे 
नांव वर्गर्णादारांच्या पटांतून काढण्यांत येईल; उ० 
आईंबापें जिवन्त असून तो मिशा काढतो.१३कजोऊ 
क्रें० उसनवार घेणें; उ० त्या हलकट नगीनदासाचे 
वैसे तूं कां काढलेत £ १४ उठावेणें; हालविणें; 
उ० हिरोब्रानें मोडक्‍या बाजारांतून दुकान काहून 
तुळशीबागेत आणलें आहे; ०्या मास्तरात मुंबईहून 
काढून पुण्यास पाठावेल.१ ८ज्रैल,टोणगा ,इ०ना गाडी , 


३४७ 


काढण 


रहाट, ३० ओढण्यास , फिरविण्यास, किं० चाल- 
विण्यास शिक्षित करणें. १६ चालते वेळेस घोडे, 
३० कांनी कांहा दुःखादिकारणामुळे पाय वाकडा 
टाकणें. १७ पुढें करणे; पुढें आणणें; देणें; उ० 
विनायकराव, तुमची परीक्षा पास झाली; म्हटल्या - 
प्रमाणें पेढे काढा ? उ० तुमचा खटला आज नाहां 
काढीत सुनावणीला; उ० मुलांनो, इतिहाताची 
पुस्तकें काढा पाहूं. १८ कांही एक अर्थ कतंव्य- 
वक्तव्यरूपानें हातीं घेणें; उ० टिळक 'विलायतेहून 
आले तेव्हां लोकांना त्यांची मिरवणूक काढली; उ० 
सैंधूच्या लग्नांत म्हणं वरात काढली नाहा ! १९ 
वनावेणें; निरमिणें; उत्पन्न करणें; उ० साडेतीन 
वारांत कोट विजार करून तुम्हो जाकीट काढाल 
ना १ उ आपल्या पडीक जागेंत त्याणें दुकानें 
काढिलों आहेत .२०रचिणें;तयार करणें; मास्तरांना 
परीक्षकरतां काठेण प्रश्न काढले.8काम काढणें काम 
लांबावैणें किं० वाढावैणें. एखाद्याचे काम काढणें 
त्याची खोडकी जिराविणें; मस्ती उतरारवणें; रग 
जिरविणें; त्याचा नक्षा उतरणें. केश काढणें 
विधवेचें वपन करणें. गळा काढणें मोठमोठ्याने 
रडणे. घराबाहेर काढणें १ घराबाहेर पडावयात 
भाग पाडणे. २ घरांतून हांकलून देणें. घोडी 
काढणे घोड्याला घोडी दाखाविणें. चाकरी काढणें 
(दुखणेंकऱ्याची किं०्पोराची)त्याची शुश्रूषादि 
करणें; त्याचें औषधपाणी करणें. दुखणें किं० 
भूक काढणें दुखण्याची कि० भुकेची व्यथा 
सोसणे; उ० गुरू काढितें भूक आणे पोर काडढितें 
दुःख. एकाद्याचा आजार काढणें आजारांत 
त्याची शुश्रषादि करणे. देवी काढणें देवींची लस 
देवी होऊं नयेत म्हणून टोंचवून घेणें. दैव, 
प्रार्ध, किं० नश्शशीब काढणें वैभवात चढणें. 
धिंड काढणें एखाद्याचा उपहास किंवा फर्जाती कर- 
ण्यासाठी त्याला गाढवावर बसवून गांवभर फिर- 
विणें. नकला काढणें अस्सल कागदाचे उतारे 
करून घेणें. नांव काढणें १ प्रासाद्वे पावणें; 
वैभवास चढणे; ल्यौकेक मिळावेणे. २ आठविणे; 
उच्चारणे. निकालांत काढणें १ ०चा निकाल 
लावणें.२ रद करणें; उ० चिन्तूचा अज निकालांत 
काढला. पळ काढणें,पाय काढणें पोबारा करणें; 
पळून जाणें. वाऱ्याने पाऊस किं० आभाळ 


काढणें बार्‍्यान पाऊस आणण. पाऊस 
तोंड बाहर काढ देत. नाही पावसाचा जा 
इतका आहे क्रावाहर पडण मु|प्कटलांच झाल जा 
शेत, वबनजर,किं०८ नवे रान काढणे त नांगर. 
काढल्या कामाचा वि? सांगकाम्या; जे काम 
सांगावें तेंच करणारा; सांगितल्यादवाय काम न 
करणारा क्रि न करूं शकणारा . काढल्या रंघेचा 
वि कामाचा आराखडा क्रि? कामाची रीत 
सांगितल्याशिवाय काम करू शकत नाही असा. 

काढणें अ० क्रिट पर्जन्य, ऊन, पाणी, किं८ 
ज्वरादि आजार कमी होणें किं शमणें;उ० पाऊ 
काढला म्हणज तला मी दुकानांत नेशन 

काढणें न० वबिहींरांतून दोरी लावून पाण 
काढण्याकरतां कलल पात्र. 

काढते न० 2 ( जुगारांत ) कांहा विशि£ 
रकम दाखविण्यासाठी घेतलेला कांही वस्तु. २ 
२ मागें हटणें; युद्ध, कज्जा, वाद, भांडण, 
तून माघार खाण्याचा उपक्कम करणें; उ० गोंविंद- 
राव वेफाम होऊन शिव्या देऊं लागला तेव्हां मा 
काढतें घेतलें 

काढवणी [ मठ्काढणें--पाणी | न० विहीरी- 
तून वगैरे ओढून काढलेले पाणा; वाहत ( नदीचे 
पाटाचे ,ड० ) नव्हें असें पाणी 

काढचान न० ए्क़ प्रकारची ब्रिनचाको गाडा 

का ढाविणें [म०'काढणें? यापासून प्र० क्रि०] 
१ घोडीला घोडा दासण्यावण. २ (ढवा ४३० 3) 
टोचन घेणे 

काढदाहा पु० शहाला प्रतिवंध करणार माहार 
दुसर्रांकडे सरकावून प्रतिपक्ष्याला दाह देणें.(मागें का- 
टट्टाह पहा ). 

काढा [ सॅ०्कपाय | पु०८ 
[हेस्सा पाणी राहीपर्यंत कळवून जें 
औषध करतात तें.२ अक. ३ [म ०काढणें ] 
रेख कजोऊ रकमेदर व्याज म्हणून जें धान्य वगैरे 
कबूळ करतात तें. ४ अश्या तर्‍हेनें रक्कम व्याजाने 
देण्याधिण्याची प्रदधति ५. फळफळावळ , भाजीपाला 
चगैरे खरेदी केला असतां त्यावर बोळींच्या [क ० 
मापाच्या बाहेर जें मागून घेतात तें ( क्रिवेणे ) 
%४णका पदाची खरेदी दोन पश्शाचा काढा 
कुक सदतीच्या किं० व्यवहाराच्या जोरावर, 


द ग 4 डळ 


24 
9 


वनरस्पांत आठवा 
जउ्वरादिकांवर 


काणा 


पतीवर, कि मिडेवर 
काढा काढणे आप 


वद्यील्यावर, आळर्यावर , 
मोर्या लाभाचा हाब धरणे, 
णास हक्काने मिळावयाचा तितका पदार्थ मिळा- 
लेला असतां ज्यास्ताची भाक मागत बसण. २दुत 
र्‍यापाखून निवेल तितके मिळविण्याचा प्रयत्न करण 
काढाऊ | म० काढण । वि फितवून नॅल्ल 
किं दुसऱ्याची स्त्री नोंकर 
२ पुढें : काढोव * पहा त 
काढाओढ स्त्री”. काढाआढा पु अनेका” 
पासून पैस उत्तने नेण्याचा व्यापार. काढा" 
ओढ्याचा घनी, पु० कजेवाजारा: अनेकांकडून 
कर्जे काढणें याचाच केवळ वनी; कर्जे काढण्याचे 
वाय ज्याला गजराण करतां येत नाही ता 
काढाकाढी स्त्री८ धाडधारंन श्रवर) आवरीरत 
लागणे ( यांग्य समय टळे नये म्हणून ) 
काढीाव | म८ काढण | वि० ८ 
हावें त्या नमुन्याचे विणवून, करवून ॥१० घडवू 
घेतलेले (वस्त्र वगर), > तसा पाहज तसा धोडी 
घोडीला दाखवून उत्पन्न केळली (संतती) ७३ अवा 
दी चा उत्पन्न केलेला .३पक्के सोदें जेपार त किंवा १ 
सोंदी जी स्त्री ती ( ठावी देताना वापरतात १ 
काढू, कोढ्या | स८ काढण ] वि० गोंडा 
ऱ्याची आजव करून ॥क० दसऱ्या पुढ चा 
घोळून पैसे उकळण्यार्‍चा रकि० कजाऊ काढण्य 
ज्याचा सवभाव असा 
1णकूण स्त्री>2 2 कुणकूण युणखुण दुसया 
माणसासंवंधाने हलनया स्वरांत किं० न्यान प्र 
बोलणें तें.२असंतुष्टपणाची चिराच्र कि गडी 
काणा [ खॅ० ] वि० ८ ज्याची दात 
आहे असा ( डोळा ). २ ण्का डोळ्याने डर 
दिसत नाहो असा ( मनुष्य, जनावर; 0 प 
तिरळा ( डोळा किं० मनुष्य ). ४ जेथे ढाची 
पाहिज ती. वेळेत मिळत नाहीं, जेथे माव 
आयात अनिश्चित असते व म्हणून पदार्थाे शी 
कधीं स्वस्त तर कधीं महाग असत असतात ता( 
ठाहर, किं० गांव.) '५ कांही युन्हा केल्यासुट 
देशांत आपणास जाण्याची मनाई आई सा( 
जेथें धन धान्यांची आणि पाण्याची कि 
असा (देश, गांव, इ०). उ० डोळा कार यं ष 
पण झलुख काणा उस. न्ये ही... तिवा 
आणि ६ ह्या दोन्ही अथांचें उदाहरण आई. 


उंपटलला ]का०ठ 


आपल्या 


दट) 
हाँ 


काणीट 
अर्थ:-एका किं० दोन्ही डोळ्यांचे अवत्व वरेहत्तर 
आहे, पण(2) एकाद्या देश्यांत जाण्याची आपणाला 


३४५९ 


कातड 
कांतलें असतां जी सालप>, सोलावे, 


उठ 


दत, 


! तास, वगैरे निघतात ते; कांतण. 


मनाई असतां कामा नये, म्ह० उजळ माथ्याने तेथे 
: वृक्षांच्या साली शिजवून जो अक काढतात तो: 


जाण्याला मोकळीक असावी (२ 
वान्याचा आणिपाण्याची टंचाडं नसावी 
वारींक आणि एक पेंड जाड झाल्यामुळें विल- 
क्षण प्रकारची झालला (दोरा)७.तडकल्यामुळेकि० 
आढार्णी कॉरागिराने केल्यामुळें वाकडी झालेली 
किं० तिरपळेला [० तिरकटलेली ( गाडी , धड- 
वैच्ी, बाज, इ० ). &छकाणीपेठ स्थी० जेथें 
पदाथोचा पुरवठा वाहेरून होतो म्हणून जेथें कर्था 
पदाथाचे परमावधाचें 
पदार्थ मुळांच मिळत नाहीं असा देश [्क० गांव 

काणोसा पु० द्रचा |ाब्द ऐकूं यावा म्हणून 
ए्कायन चित्ताने तिकडें कान लावणें. “कानोसा? 
हें अधिक प्रचलित रूप आहे. * कानवसा * ह्याही 
शब्दाचा तोच अर्थ आहे ( क्रि० घेणें ). 

काण्णव | सं० काण्व ] पु०बराह्मणांतील एक 
पोटजात , किंवा त्या पोट्जातीचा त्राह्मण, 

काण्णूबाण्णु न० १ किरकाळ 1१० सटर- 
कटर" पदाथीचा ससुदाय. २ ( पाहिल्या अथोवरून 
लक्षणेनें ) कांही तरी; मोधम; निरंक ( वस्तु, 
बोलणें, ३० ); उ० हा नेहमीं मोडक्‍या बाजारांतून 
कांहीं काण्णूबाण्णू आणीत असतो, उ० मोडक्‍या 
बाजारांत कांर्हा काण्णूवाप्णू भरलेले असतें, तिकडे 
कक्यास जा ? उ० तो वक्ते) कांही काण्णूबाण्णू 
बोलला झालें! २ ( बायकांत ) पुरुष स्त्रियांची 
हलक्या आवाजांत जीं आजंवे किं० मनधरर्णा 
करतात ती; ( क्रिया० बोलणें ). ४ ( संकेताने ) 
अयोग्य रतिविळास; अधर्म्य कामचेष्टा .. 

कांत [ सं० “कांति? यापासून अपभ्रष्ट रूप ] 
स्त्री० तेज खटवा; चकाका; कळा 

कांत [ सॅ० ] वि० २१ मनोहर, रमणीय 
संदर . २ प्रिय; आवडता . षु०१ प्रंयकर. २पात 
3 लोहकांत, लोहचुंबक 

कांत [ अनुस्वाराचा उच्चार नाकांत ] स्त्री८ 
सर्पादिकांच्या अगावरराल निघते जी त्वचा ती 
( सापाने कांत टाकला कों तो पुन्हां तरुण होता 
असें म्हणतात ). पु० ८ ( कोंकणांत ) जोतें, 
वक्का, इ० कांचा कांठ.२ [म० कांतणे ] काष्ठ ,हस्ति- 


) तेथे धन- 


€ तत” प्‌ड 


वैपुल्य असते आणि कधी & 
। घाळून तयार करतात ती गोळा. कातचुली स्तना ० 


कात [ सं० काथऱ्न्काढा ] पु० खैर ३० 


हा विड्यांत घालतात; याची चव कड असते. 
&3एवढ्यानं काय कात होणार ? येवत्याने 
विवक्षित कायांचा यत्किचित अशर्हा होणार 
नाहीं; उद्दिष्ट कायांला इतकें थोडें पारेमाण 
पुरणार नाहो, आणखी पुष्कळच पाहेजे आहे. 
कातकरी पु० शटांतील एक नात किंवा त्या 
जातीचा इसम. या जातीचे लोंक कात तयार कर- 
तात. कातगोळी स्त्री ० कातामध्यें सुवासिक द्रव्ये 


कात वनविण्यावर धेतात तो कर. कातबोळ पु ८ 
कात व इतर दव्ये यांपासस वनावेलेल औषध. 
बाळंत ल्तरियांत हा देतात. पोराचें पोर गेलें 
आणि कातबोळाचे मागणें आले ज्या लाभा- 
साठों खर्चे पधकरला तो लाभ होणें बाजूलाच 
राहिलें आणे उल£ तो खर्च मात्र डोक्यावर 
वसला, वांझेस कातबोळ कशाला ? ज्या 
वस्तूचा आपणाला कधौंच उपयोंग होण्याची 
शक्‍यता ।रके० संभव नाहो ता. संग्रहाला वाळगून 
ठेवण्याचे श्रम घेणें मूखंपणा आहे. संन्यास 
सूळ वांझेस कातबोळ संन्याशाला जक्षं शास्त्र 


[नेरुपयांगा तसा वाझंस कातवाळ [नरुपयागा. 


,कातभट्टी स्त्री७ १ कात तयार. करण्याचा भट्टा. 


२ त्या भट्टोवर वसविलेला कर. 

कातकली स्त्री १ युदयला. 
केल्यानें होणारी भावना. 

कातडी र सं० क्वात्िसकातडें ] स्त्रा मनुध्य, 
जनावर, इ०कांच्या अंगावरील चम, त्वचा , के ० 
साल.&पुकाद्याची कातडी लोळवणें किंन्लॉब- 
वणें त्याच्या अगांची सालडी लोंब्रेप्येत त्याला 
वडविणे किं० झोडपणें 

कातडे [ सं० कृत्तिन््कातडे |] न० ८ अगा- 
वरील साल; चर्म. २ चामडे ( ज्याचे जोडे इ०८ 
करतात ). & अंगाचे कातड काढून जाडा 
शिवला तरी त्यानें केलेले उपकार फिटणार 
नाहांत याने इतक पुष्कळ उपकार कल आहेत को 
त्यांची फेड करण अदाकय आहे 


२ सुदयुल्या 


कातण 


कांतण [ सं० करत्तन ] न० कातण्याने करं- 
ज्यांना नक्षीदार कड करतांना जे तुकडे निघतात 
ते समुच्चयानें ( त्वाली * कांतणें ' पहा ). 
कातण, कांतीण [म कातणे] स्त्री “काऱ्या- 
च्या जातीचा एक किडा .&कांतणीच ॥१.०कांतते- 
ण्चि घर न० कार्ताण बांबते जे घर किंवा जो कोठा 
तो ( हें जखमेवर रक्त थांबविण्यासाठां लावतात.) 
कातणे, कांतणे [ स८ कत्तन ]) स० क्र 
१ चाती ,रद्ाट, इ० कांच्या साहाय्यान कापसापा- 
सून सूत काढणें किं० निर्माण करणें. २ ।ववाश्चत 


आकार द्यावयासाठा काष्ठ, हस्तिडंत, इ० दाचा 
अनुपयुक्त भाग तासून काढणें [क० लिणे. ३काते- 
ण्याने करंज्याच्या , पुऱ्यांच्या ,वगैरं कडा बण्याकार 


करणे. ४ संतावणे; पीडणें; त्रस्त करणें अ० फक्रि० 
एकाद्यावर गैरमजी करणे; त्याला अनेक प्रकारे 
उपद्रविणें:रागावणे; उ० तो. मजवर उगिच इतका 
कातला. & ०कादी वस्तु कांतून वेंजून काढणें 
ती अत्यंत परिश्रमाने आणि त्रास थेऊन करणें; फार 
श्रम धेंउन तिला नीटनेटके रूप देणें. 

कातणे अ० क्रि> 2 कांचणे; धर्पणादिकानें 
तुटणे ( दोरी इ० ) २ ( लक्षणेनें ) शरीर ज्वरा- 
दिकांना क्रश होणें; राडावणें; झिजणे. 

कातणे न० करंज्यांना वगैरे वेण्याकार कडा 
पाडतांना जें चक्र 
घेतात तें:दांड्याला गरगर फिरणारे नक्षीदार परी- 
घाचे चक्र असतें असा जो दांडा त्याला * कांतणं 
म्हणतात. 

कातर [ सं० ] वि० २ भितरा; 
घाबरलेला, ३ व्याकुल. ४ उत्सुक. 

कातर स्त्री ०प्राण्यांच्या अंगावरचे केश ज्यामु- 
ळें गळून पडतात अस्ता एक रोग; ह्याला कांतररी , 

इ उंदर्री, अश्यी अन्य नांवें आहेत 

कातर [ सं० कर्तरी ] स्थी० 2 वस्त्नार्दि काप- 
ण्याचे हत्यार; कात्री. हिला दान पाता. असून 
त्यांना मध्यावर जांढडणारो खोळ असत. अष्ट 
पदार्थ या दोन पात्यांत धरून कापावयाचा असतो. 
२ नद्या, रस्ते, ३० चा तिरकस संयोग झाल्यानें 
मध्ये जे बिकोणाक्रात क्षेत्र पडतें तें. २ काल्लीतील 
क० [[मट्यांतील जमीन. २३ वतुळाच्या मध्य- 
बदूबासून परिघापर्यंत काढलेल्या दोन रेषांमधील 


भेकड. २ 


असलेल आऊत किंबा साधन । 


३२५० 


' विडा ] पु० पानांच्या कडा बेण्याकार 


कातरा 


त्रिकीणाकाते क्षेत्र, ४ अष्टदिशयांमर्धाल जा अंतराळे 


ती प्रत्येका . ५ एकमकांदा तिरकस स्युक्ते कल्ल्य! 
तुळ्यांची दुक्कल, !क्रिंवा त्यांतील जागा, ६ ( ल्क" 
गोनें ) पेंच: अडचणीची स्थित; हें करावें तरी 


बोट तें वरावे तरी वाईट अशी स्थात: उ णो 
काय आपण कार्त्रींच्या पात्यांत सांपडला आहा 
कोठूनच ॥नसंटावयाल माग नाहो अद्यी स्थित 
७ तळहातावर एकमेकास कापणाऱ्या रंपांच्या 
मध्ये पडलेला लिकोणाच्या आकाराचा भाग" 
विददोप, ८ तेल्याच्या घाण्याला चिकटून फिरणारा! 
न्रिकाणाळूति लाकडांचा सांगाडा. 8 कातर 
क्ली ऐन संध्याकाळ: दिवस आणि रात्र यांच्या 
कातरींत सांपडलेली वेळ 

कातरकुतर [ म? कातरणें | वि० नाग 
मोर्डा; करवताच्या दांत्यांसारखा; उ० जास्व*' 
पानाची कड कातरकतर असते. ख्थी० की 
वस्त्रादरि कापल्यानंतर फुकट गेलेले जे तुक€ ते. 

कातरण, कातरणी [ म? कातरणें ] खा 
कातरण्याचा व्यापार; उ० या मेंढ्यांची कातरणी 
केव्हां करणार ? 

कातरणें [ सं० कर्तन ] ख० क्रि? 
कापणे, ( वस्त्र, केश , कागद, ३० ) र 

कातरता [ म० कातरणें ] क्रि विशतिरकन' 

कातरंबेती ।वि०काटकसरी .मारगे कतरबेता पह 


णल” 
कातरविडा , कातरीविडा [ म० % य 


क्रार्लीने 


केलेला जो विडा तो 

कातराशतर[म०'कातरणें? याचि द्व्त्वि 
वि० ९ काटकसरी. २ विचारा; ज 
काल्ज्ञष; धोरणी . 

कातरा [ म० कातरणें ] पु० ढ्ल्श 
विवक्षित भाग ठेवून वाकीचा कातरून क द्योगी 
जो अतिरिक्‍त भाग तो, किंवा जो भाग निव बा 
म्हणून कातरावयाचा असत तां. २ | 
कातरून काढलेला तुकडा. ३ दान श्र रय 
संयोगाचा जो संधि पडतोतो. ४ आद्यार 


नं 
वळचणीपर्यंत उतरलेल्या छपराखारल्चा आ जगा 
टांवी 


वस्त्र दिकांच 1 


थंडीनें हाताला किंवा पायाला पडतात ्ा 
यया प्रत्येक. ६ शाळू ॥क० जोंधळा ह्यांच्य 
रचलेली रास ( क्रि० घालणे ). 


कातरा 


कातरा क्रि वि० कसरता; तिरकस. 


३५१ 


काथा 


।  कोती स्त्री० भंडाऱ्याचा कोयता. काती- 


कातरी (- ऱ्या ) वि० नागमोडी; करव- | खुमारी स्त्री ज्या माडाच्या झाडांपासून ताडी 


ताच्या दांययांसारखें पान [्क० तशा पानें ज्याला : 
असतात असें झाड; जसें, कातरी निरयुंड, कातरी . 


निवडुंग, इ०. 

कातरी, काशन्नी, [ सं० कत्रा ] स्त्री 2 
कातर ( प्रथमार्थ पहा ). २ तेल्याच्या घाण्याला 
चिकट्टून फिरणारा जो लिकोणाक्लाते लाकडी रचना- 
विद्येष त्याचा घाण्याजवळचा कोपर[.&कातऱ्या- 


चोर पु० खिसेकापू; कातरींनें दुसऱ्याचे खिते , 


कापून चोऱ्या करतो तो. 

कातरी स्प्री० ज्या रोगानें प्राण्याच्या अगाव- 
रचे केश गळून पडतात तो रोग. वर “ कातर * 
पहा. 

कातयें [ सं० : कातर ? पासून भा० वा० 
ना०]न० भित्रेपणा; भेकडपणा; भाीते;घावरयुंडी 

कातवडी पु० कातकरी. 

कातवणें अ० क्रि० चरफडणें. 

काताविणें, काताविणें स० क्रि० सतावणें. 

कातळ पु० न० अककलिम दगडांची जमीन; 
खडकांचे थर नैसागिक रीत्या पसरून होतो जो 
सपाट प्रांत तो. &कातळवट वि० ज्यामध्ये 
कातळ विदोष असतो अशी ( जमीन ). 


कातळा पु० केळें वगैरेचा पातळ आणि गोल । 


काप. & कातळा ऊल पु० एक प्रकारचा उस. 
कांता [सं०] स्री १ धर्मपत्नी. २ सुंदर 
क्ली: मनोहारिणी स्री. ३ प्रिया; प्रियपात़् 
काताडी स्त्री०, काताडें न० कातडी; कातडे 
कांतार [ स॑० ] न० १ अरण्य, रान. २ 
कष्टप्रद मार्ग; वाईट रस्ता, 


कातारी, कांतारी [ म० कातणें ]पु० कात- 


काम करणारा मनुष्य 
कातावणें, कांतावणें अ० क्रि एखाद्यावर 


चेडणें:. चवताळणें; एखाद्यावर रागारागानें 


चरफडणें 
काताविणें, कांताविणें स? क्रि० सतावणें 
गांजणें, छळणे; पीडादायक होणें 
कांति [ सं० ] स्राी० ६ सोंदर्य, शोभा. २ 
तेज, तजेला, टवटवी, चकाकी. &कांतिमान पु० 


वि० तेजस्वी; सुंदर; चकचकात; टवटवीत 


काढतात त्याचेवर तरकारनें बसविलेला कर. 

कांतीण, कातीण [ म० कातणें ] स्त्री 
कोळ्याचा जातीचा एक ध्रुद्र जंतु;हिचे घर पांढरें- 
. आुभ्र, युळयुळांत, व चिवट असतें; तें जखमेवर 
रक्तस्राव थांबावेण्यासाठीं लावितात. 

कातीव, कांतीव [ म० कांतणें ] वि 
कांतून केलेली ( वस्तु,-खांव, जोड्या, रिंगणी, 
लाटर्णीं, सोंगट्या, ३०). 8 कातीव कोरीव 
वि० 2 रेखीव बांध्याचा किं० चेहेऱ्याचा(मनुष्य) . 
२ कळार्शीदार आण सुबक ( पदार्थ ). 

कातोडी पु० कातकरी जात किंवा त्या: 
जातीचा इसम ( हे लोक कात तयार करतात ). 

कात्या स्त्री: अ० व० झात्तिका नक्षत्र. 

कात्यायन न० मारणे, झोडपणें, ०ची कर्णाक 
तिंबणें; कुबलणें. &पएकाद्याचें कात्यायन करणें 
टं किं काढणें ) त्याला चोप देणें; त्याचें कांडात 
काढणें. 

काथ, काथकरी, काथगोळी, काथबोळ, 
काथवडा, काथोडी अनुक्रमें कात, कातकरी, 


। ६३० इ० पहा. 
काथकडी [ म० काथा--काडी ] स्त्री० 
काथ्याचा एक तंतु. [ दशस येणें. 


कार्थबणें अ० क्रि> आंबा कोय धरण्याच्या 

काथंबा पु० केळीच्या झाडाला फटतात जीं 
पिछें ( म्ह० नव्या केळीच्या झाडांचे अंकुर ) 
तीं प्रत्येक, 

काथवट, काथोट स्थरी० १ काठवट; पराती- 
सारखे काष्ठाचें पात्र, २ उसाच्या चरकाच्या 
नवरानवरांच्या खालचें आडवे लाकूड. 

काथा, काथ्या पु० १ नारळाच्या कवचाचे 
जे तंतु असतात, किंवा सुरमाडाच्या अगास जे 
तसेच तंतु असतात, ते ससुः्चयानें. २ काथ्याची 
केलेली दोरी. &काथ्या कुटणें निर्थक गप्पा 
मारणें: शुष्क वादार्ववाद करणें. काथाकूट 
काथ्याकूट, काथेकूट स्त्री शुष्क किं० निप्प- 


योजक गप्पा मारण्याचा [किं०वादविवाद करण्याचा 
व्यापार; रिकामी चर्चा; निरर्थक वाद.काथामेथा 
पु० झाडपाल्याचीं औषधें,-जीं गर्राब लोक वापर . 


,९ 


काथ्या 


तात आणि जो पूती सगळ्या मत्त्रियांना ठाऊक असत. 
काथ्या स्त्री» अ० व० कलातिका नक्षत्र. 
काथ्य़ा पु० मांग काथा पढा. 
कांदपणें अ० क्रि2 2 शमणे; उनण; 
हॉणें ( गळूं, देवी, ताप, ठगका. ४० ). 
मरणे; लॉर्जत होणे , 
कादंबर , 
तांत एक कल्यित कथा रचिला , 
केचें ' कार्दवरी * दे लांब त्याणे 
कथेस ठेवले; त्यावरून ) १ निमूल, काल्यानक , 
कथा किवा अरत्तान्त ज्यांत निर्वादिळेला. असता 
असा वर्गनात्मक व संभापणात्मक गद्यग्रंथ, २ 
विद्यादेवबी सरस्वतांचे नांव. ३णक पक्षी ,-सारका . 
२(लश्वणेनें)वनवावनर्वांची गोष्ट [क बनावट हक!- 
गत. &काढंवर्राकार वि० पु०, स्त्री> कार्ईवरीा 
'रचणारा-रा. 
कांदरी स्त्री८ 
फुटतात ते प्रत्येक. 
कांदळ पु०, न८ खार्‍या पाण्याच्या 
उगवणार एक झाड; उ० ते वुडाल आणि 
ळाचें रुख झाले ( म्ह होत पिकलं नाहा 
निरुपयोगी झाडांची अडगळ माल ञञाला ). 
कांदा [सं० कंद | पु०८ ८ एक पौष्टिक आणणि 
उग्र दर्प असलेला जमीनीच्या आंत वाढणारा कंद- 
विश्लेष. २ कोणत्याही जातांचा 
वाढणार कंद. ३ जिव्हेचा मूलप्रदेशा . “५. मवाच्या 
पोळ्यांतील मव जेश्र असतो तो भाग. ६ सरका- 
रच्या मालकीच्या जमीनोत लावलेल्या कांद्यांच्या 
उत्पन्नावर वसविलेला कर. 


कमजोर 
२ ठार- 


सै० | छी ( वाणनद्रान संस्ट-- 
ब तातील नाय- 
आपल्या समथर 


कांद्याल जञ लहान लहान कांदे 
दाजारा 
कांद- 
आणि 


हजी, यट्रच्छेने ,किं८ आकरिमक रीत्या घडणारा 
प्रसंगविशेषीं घडणारा कि होणारा किं» केला 
जाणारा. 

काद्रव [ सं० काद्रवय | पु०८ ( कावतेंत ) 
एक पातालस्थ नागविशेष. 

कान [ यख० कर्ण ] पु० 2 ज्यायोगे शब्दाचे 
ज्ञान होतें तें ( पांच ज्ञानीन्द्रियांपेकां एक ) इन्द्रिय. 
२ त्या इन्द्रियाचें डोळ्यांना दिसणारे चर्ममय रूप 
२ ( लक्षणेने ) पेले, मोदकपात्र, कानटोप्या, ३० 
कांच्या कडेस कानांसारखे अवयव राखिलेले असतात 


जमीनीच्या आंत । 


“र 


कान 


न्न 


५)| 


धालण्याकार्रतां कणास 
«, वृंदुकींचा कांना. ६ 


ते प्रत्यक. ४ भूपणाांद 
छिद्रे पाडतात ता प्रस्येक. 
लक्ष्य, अवधान ( क्रिया ०२णें ).९एणकाद्याचे कान 
उघडणं, एकाद्याची कानउघडणी करण त्याला 
त्यांचा मुविपणा दाखवून त्यांच हिताहत कांत 
आड ह संपजावून सागरी 1० उपदाराण त्याला 
राग भरण, कान उघडून सांगण स्प शब्दांना 
वजावणे,. कान उपटणे . पिळणे ,पिळवटणे , ।क 
घरण छाक्षा करण्याकरता. एकाच्याच कां 
पिरगळण, एकाद्याचा कान कापणे, की० का 
कापून हातावर देणं त्याच्यावर माहि करण, 
याच्यावर ताण कर'ग ( त्याला फर्सावंग , पराभ 
विणे या अर्थी).कान किटणे कांटा एक गाष्ट 
वेळां श्रवण केल्यामुळें [तिचा बटाळा यण कार्नखडा 
लावून घेण, नाला स्वडा लावून 
कान ॥पेळन घेण अमक अमु कै पि 
वाजू अंगल< येते, अतणव त्यापासून ८ री 
रादावयाचे असा [नश्वथ करण क्रान काट 
दुसऱ्याची प्राथना मान्य करणें.कान टवक 
एकण ८ पाहणे शझववानपूवव, रक क्रानास 
एकण [क॑०यारण.कान टाचण2* पणाथथ 
छेट्रे पाडणे, २ णवादी गोष्ट करण्याबद्दल ण्का 
ग्रह करणें .किं० उत्तेजन देणे. सोनारार क्कार्य 
टोचलेले चालतात वालिप्ठ माणसान बा कनान 
करावयास फर्माविले म्हणज त कल जात द 


। देणे कांहा गोंष्र श्रवण करण्याकरता तिक 


: देणें; साववान वसणें. कान 'वरून १ 


ळ्‌्न 


्णेः 
(एखादी वस्त) घेणें बळजवर्रानें एखादा, ८. थंड 


ित्क (रे क . हक्कानं ती हिसकावून वणे. कान 
कादाचित्क [सै०कदाचित्‌] वि० 2 सहजास- , 


होणे ज़ ऐकावयाची इच्छा होता त कून तीफी 
वाटणे; ३० [शवाजी सुखरूप पोचल्या व व्यि 
ऐकतांच ब्राजीदळापांड्याच कान निवेश. करा 
अखाने प्राण सोडलें. कान पाडणे "हतं कढ 


वयास आपण प्रवृत्त झालों तें अश्राक्य आर्ट ढत" 

आल्यामुळे आवेशहांन होणें वी ं भाषिते 

वैय , किं० निराश ,होणें.(आमच्या च पह)" 

वाकप्रचार, म्हणी ,३०१/्या पुस्तकांतील टुवणाी 

कानपूर ओस करून बसण मस पर्ड्ण 

वहाणा करणें. कानपूर किं०कणपूर *' होगे. 
हींच 


हिरे होणें; श्रवणशाक्ति न 


कान 


कान 


एकाद्याचे कान फुंकणें2 त्याला मंत्रादि उपदेशिणे 
२ त्याला बदसला देऊन त्याचें मन कलुषित करणें 

कान भरणें क०भारणें एखाद्याची विवक्षितानरूप 
प्रववात्त व्हावी म्हणून त्यास अनेक प्रकारें युक्ति 
प्रयुक्तिनें उपदेश करणें, कानभंत्र देणें एकाद्यास 
एकादा गाष्ट (प्राय: वाइट ० विरुद्ध) करावयास 
युप्त सहा किं० उत्तेनन देणें; उ० नारायणरावास 
मारून पेडवाईची वल्लें मिळविण्याचा कानमंत्र आनं- 
दावाइंनें राधोबास दिला असें म्हणतात. कान 
पसरून ऐकणे खोट्या आस्थेने आणि सावधानतेने 
एकणें मात्र ( तदनरूप करणें नव्हे ). कान 
ऊटणें 'कांहों विकृतीमुळे श्रवणेंद्रिय कामां- 
तून जाणें; (याचा लक्षणेनेंही उपयोग करतात ); 
उ० तुला ती खुची मी इकडे आणावयाला सांगत 
असून तू ऐकलळें न ऐकलें करतो आहेस, तुझे काय 
कान फूटले. आहेत ? कान थेग्रें श्रवणशक्ति 
कणांचे ठाया उत्पन्न होणें कि० प्रादुर्भूत होणें.वाल- 
कास ६ तिसऱ्या महिन्यांत प्राप्त होते अज्ली सम- 
जूत आहें. त्याच्या कानाआड कि० कानासारें 
किं० कानावरून ऊ जात नाहीं त्याच्यावर 
बोलण्याचा ,रागें भरण्याचा ,उपदेश्या'चा ,॥क०शिक- 
चणूकीचा, तिळमात्र परिणाम होत नार्ही. 
पुकाद्याचें कान लांबणें किं० वाढणें तो उत्तरो- 
तर मर्ख होत जाणें;तो गाढवासारखे. आचरण करूं 
तछागणें. “ एकाधाचे कान लांब होणें ? असाही 

या'च अथी वाकप्रचार रूढ आहे. एकाय्याच्या 
कानाचे कानवले होण त्याचे कान सुरकुतणें 
पर्क० सुरकृतलेले असणे, एकाद्याच्या कानाचे 
किडे झाडणें १ चहाड्या ऐकून ज्याचें मन कल- 
पित झालें आहे त्याला वस्तास्थाते कळवून त्याच्या 
मनांतील गंरेसमज दूर करणें;त्याचें मन साफ करणें 

२ त्याला ताळ्यावर आणण्याकरितां किं० युक्ता- 
युक्त भेमजावण्याकरतां उपदेश करणें. ३ त्याला 
.रागें भरणें. एकाद्याच्या कानाचा चावा घेणे 
त्याला भलभलत्या चहाढड्या आणि चुगल्या 
सांगन एक्लाद्याविषयीं त्याचें मन बरिघडाईेणे 

एकाद्याच्या कानांत जपणे [ जपणे यांतीज़ “ज? 

चा उच्चार तालव्य ] त्याच्याशा गुलशुल गाष्टी 
करून गप्तपणें त्याला कांहीं कायार्थ उधक्त करणें 


कानांत तुळशी (-पत्र) घाळणें किं० घाळून 


1 
पे 


म्याडम 


बसणें २ साधुत्वाचे ढोंग करणें; प्रापंचिक ल्वा- 
ड्यांच्या गांवचे आम्हा नाहीं असा वहाणा करणें. 
२ आपणास ऐकूं येत नाहीं असें होंग करणे. 
कानांत तेल घालून निजणे? निप्काळजी असणें: 
वेफिकीर असणें. २ वेपवां अरुणें; एकाद्या गोष्टी- 
कडे बिलकूल लक्ष्य न देणें. एकादी गोष्ट 'काना- 
बाहेर किं० कानावेगळी करणे ती मनावर न 
घेणें; ती मनावर न धेतां तिच्याकडे दुलक्ष्य करणें. 
एकाद्याच्या कानांत सुंठ फुंकणें त्याला चेथा- 
वणें किं० चेतविणें. कानामागून आले [तखट 
झाले १ ( गाय, वेल, इ० ना आधी कान येतात 
आणि मग शिंगे येतात त्यावरून) मागून येणाऱ्यानें 
(झन्ल्हानानें) पुढल्यास(ह ०्थोरास) अक्कल शिकवू 
पाहाणे; त्याच्यावर वरचष्मा करून आपले श्रेष्टत्व 
स्थापित करावयास प्रवृत्त होणें.२उपटसुभ्यानें जुन्या 
प्रतिष्टित आणि कभावित माणसा पुढें शेखी मिर- 
विणें. कानामागे टाकणें सहा किं०उपदेश यांच्या- 
कडे दुलेक्ष्य करणें.कानाला खडा लावणें आपल्या 
हातून अपराधाची पुनराद्रातते होऊं धावयाची 
नाहो असा निश्चय करणें. उजव्या (किं० डाव्या) 
कानावरून जाणेंत्या कानाला चाटून जाणें(गोळी, 
वाण,इ० ).कानावरून जाणें उडत उडत ऐकलेले 
असणे; एऐेकिवांत असणें. कानांवर येणें 
कांनी येणे, कानास येणें कांही गोष्ट श्रुत होणें 
एकाद्याच्या कानावर घालणें त्याला कळविणे, 
कानाश्ीं कान लावणें गुप्त मसलती करणें. 
कानाश्यां लागणे, कानीं लागणें एखाधाच्या 
कानांत गुप्तपणें कांहीं तरी ( प्रायः चहाड्या ) 
गणे किं० पुटपुटणे.कानास कोन न कळूं देणे, 
कानाच्या कोपऱ्यास न कळूं देणे एखादी गोष्ट 
अत्यंत युप्त ठेवणें; तिची कोठेंहा वाच्यता होऊं न 
देणें; ती लोकांपासून छपावेणें.कानास दट्टे बसणें, 
कानाचे दडे बसणे, कानठळ्या बसणें तोफेचा 
वगैरे आवाज ऐकून कानाचे पडदे बधिर हाणें 
श्रवणेन्द्रिय आपलें काम करावयाला कांही काळ 
असमर्थ होणें. कानीं कपाळीं रडणें किं० ओरडणे 
एखाद्यास निल एकसारखा उपदेश किं० बोध 
वगैरे करांत असणें (अश्या उपदेशाचा उपयोग झाला 
नाहीं म्हणजे उद्वेगाने प्रस्तुत वानप्रचार उपयोज- 
तात ); उ० आळ्या , अभ्यास कर म्हणून मी तुझ्या 


कान 


इतकी कानी कपाळी ओरटतें तरी तू उनाडतोस ! 
कानीं(म्ह०्कार्ना) कोचां बसण ॥क०लागण ५।- 
णाचे संभाषण ऐकण्यासाठी युप्तप्णे कान्याकापर्‍यांत 
वसणें. कानीं मनीं नसणे टोकवांत नसण [कता 
मनांत आणलेले नसणे; ध्यानीं मनी नरुणे; ए्खाया 
गोष्टाची कथोही मनांत संभावनाही आलेला नसणे. 
आमच्या कानीं सात बाळ्या ( लहान मुलांच्या 


२५४ 


भाषणांत )डतउप्पर आम्हांस कांह एक ए्कू यणार | 


नाही ! आम्ही तिकडे लक्ष्य देणार नाहा | 


ह्या कानाच्या कानास न कळ दण आर युत । 
ऐकणें काढावयाचा चांदाची वगैरे काडी ,-ाजिला प 
आणि त्या कानान साडण काहा गाष्ट एकण व | 


लगेंच ती. विसरून जाणें; म्हणजे |तला यात्काचत ' रणी स्त्री असाही अन्य शब्द आहे. का 
अं कोर्णा कांहीं सांगितले त्याला : वडा पु० वासरांच्या कानांना हाणारा ण्क 


महत्त्व न देणें; त्यांचेकडे दुलंक्ष्य करणें; तें मनावर 


गघ्त ठेवगे: गळदस्तांत ठवण, या कानान 


महत्व न देणें; 


न घेणें. कानाचा अदळ वि० ज्याच्या कानांत 


१121 म्हणून सन ं ॥]गतलल्या गा र 1 ची त्याच्या कडून | 
_ सागन कान भरग णें ठ करण णें क़ | 


वाच्यता किं०पारिस्फुटता होते असा;ज्याच्या पोटांत 
कांही गुप्त गोष्ट राहात नाहीं असा; अदळ जिभेचा. 
कानाचा तिखट वि० ज्याचें श्रवणेन्द्रिय अर्‍्यंत 
तीक्ष्ण आहे असा; 
ऐकूं येते असा. कानाचा हलका किं० हलक्या 
कानाचा वि० कोणी कांदीं खरी खोटी गोष्ट सांगि- 
तली असतां ज्याचा तिच्यावर विश्वास वसतो असा 
कानावर लेखणी बाळगणारा वि० आत तहछ्ख 
आणि हपार कारकून. कानकवडा पु० वास- 
रांच्या कानांना होतो जो रोगविश्षेप ता. कानक- 
ळाश्ा स्थी० परुचे कान, डोके, इ० अवयवांची 
घडण ,आकार ,किं०ठेवण.कानकिरळी, कानकाड, 
कानकुरकुटी, कानकुरटी स्त्री० पशूंच्या कानांत 
एक प्रकारची कीड पडते ती .कानकुरकुटी पोरांच्या 
कानांस होते ती कीड. कानकुण (-न ) स्त्री 
१ कुगकूण. २ हलक्या स्वरांत कोणाविपयां कांहीं 
बोळे तें. ३ काचकूच; मागें पुढें करणें; अवंकणें. 
कानकेस पु अ० व० नवरा मेलेल्या स्त्नाचे 
वपन करणें व तिचे दागिने वगैरे काढून घेणें 
( तिला संन्यासिनी करण्याकरतां ):(क्रि० करणें) र 
काटकांडा [ कान--कोंडणें ] वि १ लान्जित 
आ आपणास कांडी ऐकूं येत नाहो किं० 
असा वाहाणा करणारा. ३ कोणी 


ज्यास आति हळूं वोललेलेंही . 


कान 


कांहो सांगितलें तर तिकडे दुलक्ष्य करणारा कान- 
कोंडा पु० कानांतील मळ. कानकाडा स्त्रा”? 


कानगाढा, कानागाडा पु० १ आपण काही 
टेकिळें नाहो असा वहाणा ;(क्रि० करणें). २ ऐेकि 


लेल्या किं० कोणी प्ांगितलेल्या गोष्टीकडे दुलक्ष्य 


करणें ( क्रि० करणें ). कानकोपरा पु० वराला, 
शेताला किंठपटांगणाला आलेला कोन किं ०कापरा 
त्यांचा नियमित आकाराशा न जुळणारा भांग 
त्यांच्या ठोकळमानाच्या आकारा (वसंवादी 
असा भाग. कानकोरणें न० कानांतील मळ 


पळीसारखी चिमुकली वाटी असते;यास का 
रोग. 


कानगच्ची स्त्री० २ वत्त्रादिकांना कान र 
क्र वांबणें ( थंडी वाजं नये म्हणून; क्रि० बा 
बांधणें ) 2 ( लक्षणेने ) एकाद्याचचे वाहार्ड्या” 
हली. १ हळूंच एखाद्याच्या कानांत तीर 
गोष्ट. २ चोरून बोलत बसणें; खलबत; अ ) 
कानघुक्ली, कानघुसणा स्त्रा? ( बैक ऱ्व्म 
हाताचा अंगठा आणि पुढचें वोट यांच्या, पटी 
टींत कान धरून त्याच हाताच्या कोपर" गून 
किं० बैदल उडावणें, कानघॉण स्त्रा? व्या 
जो शुद्र जंतु आहे व जो कानांत '८.बळी 
भाते असते तो. कानविपी, का” करण, 
स्री ०शिक्षा म्हणून कान पिळवरणें (क्र टळे 
रून घेणे), कानराळ न०;कानठळा? , अ० 
न० अ०, कानठळ्या, कानठाळ्या हि 
० [कान--टाळी(न[्तळहात) ] थंडी, माठ, 
टृ०कांमुळे कानांस बधिरता येऊन ्ी [रणा 
येणे, : कानठळ्या वसणें ? म्ह? वरील नः म्ह? 
मुळे ऐकूं न येणे,आणि “ कानठळ्या उठणं तें तै 
वरील कारणांमुळे ऐकूं येत नादा झा. , कराना” 
पुनरपि ऐक येऊं लागणें. कानडोळा 3? दमर्ज्ट 
डोळा करणें; दुलंक्ष्य करणें. २ तिसऱ्यात ककी क्€ 
अशा रीर्तानें एखाथास अमुक कर किंव, ली थर्श 
अशा अर्थानें केलेला नेत्रसंकत र्क र 
( क्रि० करणें ); : काणाडोळा ढा क्क 
अर्थाने अधिक प्रचलित आहे र 


कान 


कानावरून रुमाल इ० कांची बांघतात त पट्टी 
कानपिसा वि० कानाचा हल्का; ज्यास कांहीही 
सांगितलें तरी त्याच्यावर विश्वास ठेवण्याइतका जो 
मूर्ख असतो तो. कानापेळा (-ळ्या ) पु० 
( विवाहांत ) नवर्रांचा भाऊ. नवऱ्याचे कान 
पिळण्याचा, तसेंच लाजाहोम चालला असतां 
नवर्राच्या हातांत लाह्या घालण्याचा , त्याचा मान 
असतो, व त्याबद्दल त्याला पागोटे द्यावे लागतें. त्या 
पागोट्यास “ कानपिळ्याचें पागोटे? किं “ कान- 
पिळणीचें पागोटें ) म्हणतात. कानफट (-ड) न० 
गालफड; उ० ज्यास्त बोललास तर कानफड सुज- 
वीन ( कि० कानफडांत मारीन ). कानफाटा, 
कानफाटया, कानफाटी, कानफाडी पु० 
गोसाव्यांतील एक आखाडा किंवा त्याचा अनु- 
यायी. कानफाटे गोरखनाथाची पूजा करतात. 
त्यांच्या कानांत भला मोठीं कुंडले असतात .एकदा 
कानफाटर्‍या नांव पडले म्हणजे वाईट एकदा 
एकाद्या माणसाचें नांव कांहों कारणावरून बद्द 


झालें म्हणजे त्याणें पुढें कार्हाही चांगली गोष्ट केली 


तरी लोक त्याणें ती वाईट उद्देशानें केली असली 
पाहिजे असें समजतात. कानफुशी स्त्री“एखाद्याच्या 
कानांत कुजवुजणें. कानमंत्र पु०,कानमंत्री स्त्री० 
१ कानगोष्ट गुजगोष्ट. २ ग॒प्तपणें केलेला उपदेश 
३ वाईट कामीं दिलेली भर. & कानसंत्र सांगणें 
१ युल्युल गोष्टी करणें. २ कांही वाइट गोष्ट कर- 
प्य़ाविषयां एकाद्याला चिथावेणें. ।क० फुर देणें 
कानवेणी स्त्री० ।खयांच्या डाक्यावरांल काना- 
जवळच्या केश्यांची घातलेली एक प्रकारची वेणी 
कानक्षिरा स्री अ० व० तोंडांत लाळ उत्पन्न 
रणारें एक इोंद्रेयांवशष ( त्यांचा आजार तौोक्ष्ण 
वंदना उत्पन्न करता ). कानशील, कानसल, 
कानसूल, कानाड न० १ कानफड. २ काना- 
जवळील गालाचा व गळ्याचा भाग, उ० आज माझें 
कानशील ठणकतें आहे. २ [ कणशूल ] कानांचा 
ठणका .कानशीलवेणा स्त्रा०्सुलाची कानाजवळील 
केशयांची घातलेली लहानशी वेणी. कानाकोपरा, 
कोनाकोपरा,कानाकांचा पु०पांधे,फटी,कोपरे इ०; 
उ० मी कानाकोपरा धुंडाळल। ,पण माझी गमावलेली 
आंगठी मला कोठेंही सांपडली नाही. कानाको- 
पऱ्याचे भाषण न८ गप्त भाषण, कानकांच न० 


३५५ 


कानडं 


( लक्षणेनें ) युप्त हेतु. किं०अर्थ; इंगित; भाषणा- 
दिकांची गूड खोंच किं० गढ अर्ध; ( क्रिर 
लागण, जाणणे, समजण, पाहाणे ). कानेकोचें 
भाषण न० झोंबरें, दुखविणारें, किं० मर्म- 
भेदक भाषण, कानींकोंची बसण दडून किं० 
चोरट्या रीतीनें दुसऱ्याची भाषणें ऐकावयाला 
वसणें किं० बसून तीं ऐकणे. कानागाडा [ कान-- 
गाडणें ] पु० १ वहिरेपणाचें सोंग करणें. २ ऐकलें 
न ऐकलेंसें करणें; कांहीं आज्ञा ऐकण्यांत हयगय , 
टंगळमंगळ किं० टाळाटाळ; (1० करणें). काना- 
डोळा पु० ९ दुलंक्ष्य करणें; अंगावाहेर टाकणें; 
अवमानणें ( काम, याचना, इ० ). २ माहिती 
असून माहिती नाहां असें दर्शविणे; ढोळेंझांक 
करणें ( प्रोत्साहन देण्याकारतां ). २ प्रयत्न करा- 
वयास पाहिजे अशा वेळां उदासीन बसणें ( क्रि० 
करणें ). कानावःत्ते पु० कानांवर उगवलेले केशांचें 
वल्य(हें घोड्याचें अश्युभ चिन्ह समजतात).टीप:- 
कांहीं वावप्रचारांत “ कोन १(कोपरा) ह्यांचे ऐवजीं 
£ कान ? वापरतात. 

कानडटंचा पु० पांढऱया आणि काळ्या वणीचा 
एक मत्स्यविशषष. 

कानकारी स्त्री० मागावर विणलें जात असलेले 
वल्न ताठ ताणावयाचें धनष्याच्या आकाराचे 
कोष्टयांचें एक साधन. 

कानगी [म० कान ] स्त्री० १ काहा एक 
गोष्ट अनेकांस गुप्तपणे कळविण्याचा व्यापार 
( क्रि> करणें, देणें ). २ व्यंकोबाच्या देवास 
प्रतिवषी देतात जें द्रव्य तें. ३ ऐकणे; कानोसा 
( क्रि० घेणें, धेत बसणें ). 

कानची स्त्री० लांत्र कान असलेले वाघूळ. 

कानठ स्थ्ची० खाऱ्या पाण्यांतील एक लहान 
मत्स्यावेशेष . 

कानडा वि० १ प्रतिकूळ; विरुद्ध किं० उलट 
जाणारा किं० वागणारा किं० चालणारा, २ एका 
कानाशलावर निजञलेला. ३ कर्णाट्कासंबधाचा 
पु० एक राग ( संगीतांत ). & कानड न० चम- 
त्कारिक, कठोर, दुबोंध,ओबडधोबड, कि ०असंस्कृत 
असें जें कांहीं ते,-चाल, भाषा, वेश, बोलणें, इ०, 

कानडे न० चरक्याचें मोठें चाक ज्या दोन 
उभ्या लांकडांच्या आधारावर असून स्वतां [रून 


कानन 


सुताला पीळ भरते त्या दान लाकडांपैका प्रत्येक . 

कानन [ सं० ].न० अरण्य ,वन, रान, जंगल 
राई. &काननाका पु० अरण्यवार्सा.२ वानर 

कानपणें अ० क्रि० 2 देवोंच, काँजण्यांच 
क्र गोवरांचे फोड मावळणें किं० नाहींस होणें 
 दामणें, दवर्ण, हरणे, ३ ( लक्षणेनं ) गावळण; 
ताज्ञित होणं; घोटाळ्यांत पडणे. 

कानपा [ म० कान ] पु० ८ काथवट ३८ 
कांचा कान ,-जो हातांत धरून तें पात्र उचल्तात. 
२ तोफेचा गाडीवर >कणारा अवयव; तोफच्या 
दोन्ही बाजूस जे दोन वाटोळे गोट्यासारखे भाग 
असतात ,-ज्यांवर तीं तोफ गाडोत ठेविली जाते, 
ते प्रत्येक . 

कानफुटी स्त्री० एक ओंपधी वेल. 

कानमुद्ी स्त्री ० मुक्षा या जातीच्या मस्त्यां- 
तील भेद. 

कानवडणें. [ म० कानवड | अ० क्रि० १ 
एका कुशीवर पडणें. २ ( पदार्थ ) ए्का कुशविर 
क्र बाजूवर स्थित असणें कि० राहाणें. 


३५८ 


कानवडा [ म० कान ] वि० प्का कुक्लीवर । 


किं०वाजूवर स्थित असा (मनुष्य, पात्र;ड० ). 
कानवला पु०ण्क प्रकारचे करंजीसारख पक्रान्न 
२ एका वृक्षाचें नांव. ३ (थट्टेने) कानाला चिमटा 
वेणें; कान पिळणे; (क्रि०देणें,खाणे तेणे , मिळणे) . 
&हातापायाचा कानवला होणें हातपाय सुरकु- 
तून जाणें, आंखुडणें , ० वांकडे होणे. 
कानवसा, कानोसा पु० दूरचा शाब्द 
एकायतेनें श्रवण करण्याचा जोंव्यापार तो (क्रि० 
घेणें, लागणें;लावणें ). 
कानवळ पु० कानाच्या मागें होत असतो 
जो फ़ रोग तो. 
कानवळा वि० कुशीवर असलेला [०पडलेला 
र्क्े० निजलेला. पु० जनावराच्या डाव्या काना- 
खाला तापलेल्या लोखंडानें देतात जो डाग तो. 
कानवळे पु०अ०व ० कानाच्या शेजारचे केश . 
कानवा पु० १ कानोसा. २ कानांतील मळ. 
कानव्हळा पु० कानोसा;(क्रि०्धेणें, लावणे) 
कानस, कानश्शी स्त्री० धातूचे कण खरडून 


काढणारे 
च हो पक हत्यार, &एकाद्याला एकाद्या 
ही कानस घालणें ती गोष्ट त्याला नीट 


कानू 


बजावून सांगणे कि० त्याच्या मनावर ठसाविणे 

कानसणी स्त्री> कानाने घासण्याचा 
व्यापार 

कानसणे स० क्रि2 कानशींन घालण उ० 
पूवा ल्वराड लोक रुपयाच्या डा कानसेन 
चांदी. चारीत; गहाण म्हणून ठेवून 
घेतळेल्या  सोंन्यारुप्याच्य़ा दागिन्यांच्या १० 
भांड्यांच्या कडा कानसून निवर्ताल ते कण 
चोरून श्रीमंत झालळल सावकार पु"्कळ पाहाण्यांत 
येतात. 

कानळ पु डोंगराच्या 
निघालली वारकारद रांग. 

काना पु८ 2 ताक, बंदुक 
भरावयाचे छिद्र. २ हातांना वरावय़ासा 
गाड्यांत अडरकविण्यासाठी तोकेस दोन वार 
कान किंवा अवयव केलेल असतात ते प्रत्यक. र 
अक्षरापुढील उभी रेघ; असें अ या कान 
जोडला म्हणजे आ होतो .४अक्षराची उभा रव? 
या अक्षराचा काना, "५ पाणी वाहण्या 
मध्यें पोखरून पन्हाळासारखा केलेला को ह 
चुन्याचे वगेरे तदाकार केले वांवकाम वर ) 
डोळ्याने अंधळा (आधिक प्रचालित रूप हा ब? 
छेकानामातच्रा स््री० ए० व० किंवा ही 
अक्षरांस द्याबयाची काना, मात्रा, क 
जीं चिन्हें ता समुच्चयाने, “ कान्हा 
मात्रा, ? अद्यींही ख्पें प्रचालित आहेत तिरळ 

काना वि०१काणा; एकडोळ्या._* र्कर्ण 

कानाडा [ म० कान ] के० 1व? नव्याची 
( ओढलेली धनष्याची दोर्रा- ); ३० प 


दोरी कानाडा ओढन त्यानें सावजावर बाध लार 
ग 


कानी स्त्री० ? जोंधळ्यास एक ९! 
असतो तो. २ शिंकयास ज्या चार दो 
तात ह्या प्रथेक, ३ दावे, दावण, याति 
असतात ते प्रत्येक, ४ दाव्याचा फात पार्यब्हांत 

कानीन [सं०] पु०, स््री० ९ कौ 
विवाह व्हाक्‍याचें पूर्वी होतें जें अपत्य € 
1० मुलगी, २ व्यास, ३ कण 

कानू [ अ० कानून ] स्त्र? ६, नयेत! 
नियम; उ० या नळावर कोणीं डुणा मकन 
धुतल्यास कानूप्रमाणें शिक्षा होईल. * 


उ० 


मुख्ब्य रांगेपासून 


इ० कांचे रंञ्क 
छी किंवा 


अर्स” 
वेड 


कानेंदर 


विक्रांकरतां माल ठेवणारांकडून त्यांच्या मालांर्ताल 
कांहीं माल व्यावयाचा हक्का के० आधकार.छेकान 
य्रावा पण कानू देऊं नये. 2 क्ार्रारिक नुक- 
सान सोसावे परंतु वेकायदा कोणी नुकसान करा- 


२३'२७ 


वयाला लागला तर त्याला प्रातिवंध करावा. २ ' 


क्षाणिक देहकष्ट सोसावे पण चिरकाल नुकसान 


करीत राहाणारा कायदा लादून धेऊं नये. कान- . 


कनात स्त्री? नियम, कायदा, हक्क, अधिकार 
( समुश्वयानें किंवा प्करैकशः ). कानूकायदा 


पु० नियम, कायदे, ३० ( सासुद्याथ्रीकत्वानें किंवा , 


एकैकर: 3). कानूजाबता [ अ० कानू (कायदा) 


*“-अ० जाबताह ( परिपाठ ) ] पु० सर्व कानू ' 


आणि कायदे ज्यांत लिहिलेल असतात असा कागद , 
असा लेख, अशी जंत्री, किं० अश्शी चोपडी. 

कानेदर पु० कांडेचोर; उद. 

कानोडणें अ० क्रि कानवडणे. 

कानोडा ब्रि० कानवढा. 

कानोला पु० कानवला. 

कानोसा पु० १ दूरचा शब्द ऐकण्यासाठी 
श्रवणेंद्रिय एकाय़ करणें किं० असें करून जें ऐकिले 
तें. २ तांदुळाचा केलेला एक भाकरीसारखा खाद्य 
पदार्थ. र 

कान्नबाज्नू न० मागे “ काण्णूवाण्णू ? पहा . 

कान्हा पु० ९ नारळ जिला धरतात अशी 
जी फांदी तिचें अग्न; नारळाच्या लोंगराचें टोक. 
२ मूल; तान्हे मूल, 

कान्हा पु० मार्गे ' काना ? पहा. 

कान्ही सी? कानी; जोंधळ्याला जडणारा 
एक रोग. 

कान्हेर, कानेर पु० कानठळ्या वसविणारा 
निनाद, घ्वाने, किं० आवाज. 

कान्होबा [ सं० ] पु० कृष्ण; श्रीक्ृष्णदेव . 

काप पु० स्रियांचे कानांत धालावयाचें एक 
भूषण, &काप गेळे भोकें राहिली वेभव नाहीसे 
झालें पण पूवीच्या वैभवाची चिन्हें राहिलो 
आहेत. कापसांखळी स्त्री? वायकांच्या काप- 
नामक कर्णभूषणाची सांखळी, किं० सांखळी 
असलेले काप. 

काप [म० कापणे ] पु? फळें इ०कांचे 
कापलेळे जे तुकडे ते प्रयैक; चकदी ( क्रि? 


दमाने ळळ 


त 
| 


कापड 


करणें, पाडणें, चिरणे, पडणे ); उ० या विळीची 
धार गेली आहे; तिच्यावर या वटाट्यांचे चांगलेस 
काप पडत नाहांत. & कापकढीसुपारी स्त्री० 
कोंवळी सुपारी काहून तिचे काप काहून ते शिज- 
वून वाळवून तयार करतात ती. कापी सुपारी 
स्त्री०८ कोवळ्या पोफळाचे काप दुधांत [शेजवून 
उन्हांत वाळवून करतात जो सुपारीचा प्रकार तो, 

क्वांप [सं० कंप] पु० शरीराची कुडकुडी [के० 
थरथर; कंपन ( थंडी, भीति, इ०नीं नानेत ). 

कापटणें [ म० कापणें ] स० क्रि कातरणे; 
भादरणें, ( मेंड््या , रेडे, म्हशी, ३० ) . 

कापटा [ म० कापणें ] पु० तुकडा, छेद 


, ( केळीच्या पानाचा, कागदाचा, विड्याच्या 


पानाचा, लांकडाचा, दगडाचा, इ० ); कपटा, 

कापटी,[ म० काप्स्तुकडा ] स्त्री? आंबा, 
कलिंगड, इ० फळांचा काप किं० तुकडा. 

कापटःय [ सं० “ कपट 'चें भा० वा० ना०] 
न० १ कपटीपणा; लचचेगिर्रा; फसवोगरी; खोटे- 
पणा; ल्वाडी, २ दुष्टपणा. 

कापड न० वसन. &कापडकरी पु० कापड 
विकणारा. कापडआंख पु० कापडावर किं० 
कापडाच्या ग्ट्य़ावर धातलेला आंकडा ( षुणेचा 
कें० किंमतींचा किं० दर्जांचा ). कापडचोपड 
न० ल्यावयास वगेरे लागणारा सर्व वल्ले 
समुच्चयानें; उ० इन्दूच्या लय़ांत पांच हजार 
रुपयांचे कापडचोपड लागलें; उ० आम्हांस दर 
वषास दानं रुपयाचें कापडचोपड लागतें. कापड- 
निक्षी ( -निविशी ) स्त्री० कापडनिसाचें काम 
क० हुद्दा. कापडनीस (-निर्वास) पु० कापडे, 
चिरयुट, इ०चा हिशोब ठेवणारा, त्यांची व्यवस्था 
पाहणारा, ० त्यांची मोजदाद करणारा आधे- 
कारी. कापडलेप पु० मडके, बरणी, ३० मध्य 
औपधी दव्यें धाळून त्यांचेवर चिरयुट युंडाळून 
त्याचेवर मार्तीचा लेप करून तों विस्तवांत भाजून 
क्ष शिजवून काढतात;हा जो कापडावर मातीचा 
लेप केलेला असतो तो.. कापडी वि० कापडाचें 
केलेलें [क० बनविलेले; कापड ज्यांत वापरिलें आहे 
असें; कापडाने बांधलेले, [किं० मढविलेलें ( डोला , 


पुस्तक 2 पेटारा 2३० ) 1 


कापडी 


कापडी पु० भगर्वा वस्त्र पॉरवान करून 
भागीरथीची कावड खांय्रावर धेऊन तॉर्थयाच्रा 
करीत जो किरतो! तो. हे लोक भगवे निद्याण 
हाती घेतात व सर्द्राक्ष, गंगाजल, जानवा, 
वगैरे विकतात. 

कापण, कापणी स्त्री> दाढी आणि हजामत 
न्हाव्याकडून करावणे ( विनोदात ). 

कापणावळ [ म० कापणी ] शेत, लाकडे, 
इ० कापण्यावरद्दल द्यावं लागतें ते भाल. 

कापणी [ म कापणें ] स्त्रा2 १ कापणे [क ० 
कापण्याची क्रिया, २ शेत इ० कापण्याचा जो 
व्यापार तो ( मुख्यत्वेकरून याच अर्थाने हा शब्द 
विशेष वापरतात ). 

कापणे स० क्रि 2 तरवार, चाकू, सुरी, 
कात्री, इ०कांनी पदार्थ द्विवा करगे, छ्दणे, किं 
खॉडित करणे. २ फोडणें ( गडू वगेरे ). २ ( ल्क्ष- 


णेनें ) काटणें, कमी करणें ( रोजमुरा, वेतन, । 


अंतर, वपांसन, इ० ). ४ कातरणें (केश ). ५ 
पाणी हातांनी मागें लोटन पुढें सरकणे ( पोहणा- 
र्‍यानें ). अ क्रि चाकू, वस्तरा, कांच, विळाचिं 
पाते, वगैरेंनी वोट, गाल, पाय, इ० विध होणें 
आणि प्या त्या ठिकाणांतून रक्तक्ताव होणें. 
कांपणें [ संकंपून्च्यथरथरणें ] अ० क्रे० 
भीतीनें करिं०शेत्याने शरीर थरथरणे क्रिंकंप पावणें. 
कांपता क्रि वि कातरता;कसरता;1तरकस. 
कापरवणी [ म० कापूर--पाणी ] न०्काप- 
राचें पाणी. [ कांपणारा . 
कांपरा [ सं० कंप, म० कापणं ] वि 
कांपरा पु० ,कांपरी स्त्री ०,कांपर न०[सं०कंप] 
कंप, थरथर; (क्रिया ० सुणें, भरणें ). 
कापटिक | स॑०] पु०मागें “कापडी पु०१पहा. 
कापला [ अ० काफिलाह ] पु० तांडा 
( यात्रेकरू, व्यापारी, इ०कांचा ). 
कापक्ा [ स० कापूस ] वि० १ फोवशा ; 
थिलथिर्लात , बोधल्या माणूस. २ वेचव, पचपर्चात 
किं० चिवट ( मुळा, भोपळा, काकडी, इ० ). 
कापाश्शी , कपाशी (-सी) [ सं० कार्पास ] 
स्थी० कापूस ज्याचें बोंडांतून निघतो तें झाड. 
प कापळा [ म० कापणें ] उंडीच्या गराचा जो 
अप ता. याला कापोळा असेंही म्हणतात. उंडी 


“ट्ट 


४५ 


कापूर 


हॅ एक फळ आहे व त्याच्यापासून तेल काढतात. 

कापा [ म कापणें ] वि० रेपा नसलेला, 
घट्ट, अतएव कापून फोडी करावयास योग्य असा 
( कलमी आंबा किं० फणस के० तः्जातीय 
अन्य फळ ). यांच्या उल्ट बरका. 

कापाल. कापालिक [सखे० कपाल डोल्याची 
कवटी ] वि? 2 कवटासंवरधी जञकांहीं १.२ 
कपाळासंव्रेथो, ३ भिशक्षेकम्यांचे. पु० वाममागा- 


नुसारे शिवारची भाक्ते करणारा. या मागांचे 
अनुचारी पाणी प्यावयास वगैरे अथा कवटी घेतात - 
2 कापणी 


का्पींच | म० कापणे ] वि 
करण्यास तयार; कापाववास योग्य, २ कापून 
काढलेला ( तुकडा ). ३ ज्यांतून कांढो. भाग 
कापून काढला आहे अला. 
कापुरवणी [ म० कापूरसपाणी ] 
कापराचे पाणी, १ 
कापुणें [ म० क पूस ] अ2 क्रि” [पळा 
फोवशें होणे;शरीर मेदोबृद्धीने युक्त होणें. २५. 
इ० फळें कांदा विक्रतीनें कापसासारखीं हार पग 
रेपाळ, थिलथिलीत होणें कि.०विरघुटासारखा वीक 
कापर [ सं० कपूर ] पु० ए्क झवी 
द्रव्य. हा पांढरा असता ब तो ढेवा पुढ लात] 
तो औपर्धींही आहे व दांतातील वगैरे कोंड हक 
चोळला कापर नासतो एखादया गोष्टीचा “ 
वाटाघाट केली म्हणजे प्रायः तिच्यांत विज 
स्थित होऊन ता. बिघडते. कापूरआरते! ., 
१ ताह्मण, तबक , इ० मध्यें पेटलेला नाहर वी, 
यानें ओवाळून पूजादि करणें ( देवाची, 2 क्वापूर 
ब्राह्मणाची, वगैरे ). २ ज्या पालांत अत्ता __/ 
ठेवून ओळतात तें पाल. कापूरकचरा - 
कापूरकचरी स्त्री ८ एक सुवासिक वंद का ० हक 
दळां स्त्री० एक वनस्पति.काप्राचिनी - नग 
ओषधी पदार्थ, काप्रपोंवळें न० खो2 ५! 
तात तें; लाखेचे बनविलेले पावक गति 
भेंड ( -भेडी ) स्त्री” भेंडाच्या 
न० खोट 


स्त्री ० 


१ 


एक वृक्षविशषष. कापूरमोती » 
पाऱ्याचें वगैरे केलेले कात्रिम माता - ह विडा” 
पु० ज्यांत कापूर घातला आहे. अस. 
विड्यांत घातलेल्या काषैराळा थंडाई ” 


ट्भ 


कापूस 


नांव आहे. कापरवेल स्थी० 2 नागवेलीचा म्ह 
विड्याच्या पानांच्या वेलीची एक जात. २ एक 
फूलवेल. 
पसत [ म० कापास ] पु० १ कपार्शाच्या 

झाडांत जो बोंडे असतात यांतील तंतुकोश ,-ज्या- 
पासन वस्नादि करतात. २ तत्सट्शा रुई, शेवरी , 
कुडा, इ० कांचे फलांत निघणारा तंतुकाश किंवा 
तंतुसंकय. २ तवसें, भोपळा ,इ०फार दिवस राहि- 
ल्यानें नासून त्यांत कापसासारखी जी विठ्ठात होते | 
ती. ४ अवाळूं, चामर्खाळ, इ०कांचे पोटी जे फुस 
फुसीत मांस असतें तें.५ केळीच्या झाडाचे जें काल 
(म्ह० गाभा ) त्यांतील तंतु करिं० केसर. & काप- 
साची मोट स्थो०फोपद्या किं०थिलांथलीत मनुष्य, । 
कापस महाग करणें शरीरानें कृश होणें. कापूस 
सखैवग किंवा स्वध्त करणें शरारानें ल्ट्ठ के० 
पुष्ट होणें; शरीराने लट्ट आणि थिलार्थलांत होणे, । 

कापाळा पु० उंडीच्या फळाचे जेकाप ते 
प्रत्येक; कापळा 

काप्रवाणी न० कापूरपाणी 

काफर [ अ० काफरऱ्य्सुतलमानांच्या अला- 
व्या धर्मांचा नसलेला; नास्तिक ] वि० लचा 
भामटा, सोदा [ जातींचा इतम 

काफरी [अ० काफिरऱ्न्नास्तिक] पु० शिद्दी 

काफला, कापला [ अ० काफिलाहू ) पु० 
१ दूरच्या यात्रेस निवतांना चोरादकांपासून 
संरक्षण व्हावे म्हणून ॥शपाइ, प्यादूु, इ० वरांवर 
घेऊन हजारों यात्रेकरूत्चा [नधणांरा संध, समुदाय, । 
[क़े० तांडा. २ याच रोतानें गल्बतें वगेरेंचा | 
निघणारा तांडा किं० समुदाय. ३ व्यापाऱ्यांचा । 
निघालेल्या किं० निवणारा तंध किं० समुदाय 
रकिं० टांळा 

काफी स्त्री० ९ संगीतातील एक रागिणी, २ | 
वुंद, २ तुपावर भाजलेल्या वुंदांचें चहासारखें | 
करतात ते पथ । 

कांब स्त्री० ९ वेडू ॥चवा ,इ०चा उभा चिरलेला 
जो तकडां तो. २ लोखड किंवा इतर घातु यांचा 
लांबट तुकडा; गज उ० संभाजीच्या बाहुंत कांबी 
वाकविण्याची ताकद हाती. ३ कोपरापासून मन- 
गटापयंतचें जें हांड तें;त्याला “ मनगटाची कांब ? 
असेंही म्हणतात. ४ ( कुर्स्तात ) एकमेकांस पाड ८ 


कांबाटणं 


ण्यासाठो जी एका 'हाताची मिठो प्रतिपक्ष्याच्या 
मानेभोंवतां घालतात ती. ५ क्षेत्रमापनार्थ पंधरा 


। तस्‌ लांबीचा घेतात जो दंड तो. & कांब मोठी 
असणें वाहूत खूप शाक्त किं० सामथ्य॑ असणें. 


कांबट, कांबटी,, कामटी स्थी० पुढें 'कांब्रीट' 


' पहा. 


कांबरूण न० ( अडाण्यांत ) पांघरूण, 

कांबेर न० डोळ्यांतील मल बाहेर पडून 
डोळ्याच्या शेजारी चिकटून वाळलेला असतो तो. 

काबली,काबुली[म० कावूल( अफगागिस्तान- 
ची राजवानी ) ] वि० कावूलचा; अफगाणिस्था- 
नचा; कावूलाविषयींचा; अफगाणिस्तानासंवर्धाचा 

काबली स्त्री०८ ९ वाटाण्याची एक जात. २ 
ह्या जातीच्या दाण्यांचे भाजून आणि मीठ वगेर 
लावून करतात जें एक फुटाण्यातारखे खाद्य त 
हें पुण्यांत शयुक्रवारो विकतात व खातात 

कांबळ स्त्री० गाय ,बैल,इ०कांच्या गळ्याखालो 
जें मांसल चम लोंबत असतें तें. 

कांबळा [ सं० कंबळ ] पु० दोन घोंगड्या 
एकत्न शिवून करतात जें वस्नप्रावरण तें .&कांबळ्या 
वि० २ कांवळा घेणारा म्ह० सामान्य मजूर किं- 


। हेलकरी किं० शेतकरी. २ 'कोर्णाही आज्ाक्षित 


गांवडळ माणूस 
कांबळी [-स० कंवल ] स्त्री १ गाय, बैल 

यांच्या गळ्याखांली लोंवत असलेलें मांसल चम, 

_-ज्याला आपण' पोळी २ म्हणतों, २ घोंगडी . 
कांबळे [ ख॑० कंवल ] न० ९ धोंगडे, घोगडी 


। २ कोणतेही ऊणावस्तर ( सामान्यतः ). & भिजत 


कांबळें जड होतें ज्या कामाची जेव्हांच्या तेव्हां 
व्यवस्था लावण्यांत येत नाहीं ते पारणामीं 
पीडाकारक होतें. [ जात. 
कांबळ्या,कांबळ्या घोणस पु० सपाची एक 
काबा पु० उत्तरेकडील लोकांची एक जाते 
काबा पु० कोंवळा काढलेला व ' म्हणून बेचव 
असा जो नारळ तो. 
कांबाटणें [ म० कांब ] स० क्रि० गायीच्या 
निरणांत ( योनींत ) विष लावलेली कांब घालून 
तिला ठार मारणें. महार लोक गायीचे मांस खाव- 
यास मिळावें या आशेने असें दुष्कमे करतात असा 
प्रवाद आहे. 


काबाड 


काबाड, काबाडकष्ट, काबाडखोती,काबाडी 
ट० शब्द मागें * कवाड ' याच्या पॉटांत पहा. 
६ कबाड ? इठकांपेक्षां: काबाड ? इ०शब्द उकटे 


अधिक प्रचल्ति व य्राह्म आहेत. 


२८० 


काबाळ पु० नारळाची सोडणे पाण्यांत भिजत : 


धालळून मग ता. ठेऊन त्यांचा केलेला काथ्या. 


काबीज [अ८ काविजू ] जिकल्ला, पादाक्रान्त , 


कलला, ताब्यांत बेतलेला ,( मुल्य, मनु'य, ३०). 
न० पंचाडतींची स्थिति; पेच; अडचण 

काबाट स्त्र! ८, न० 2 कांब, कामटी (वांबूची 
वगर ). २ कापरापासन मनगटापर्यंतचे हाड. 
१ मनगटाच्या हाडाची रुंदा. ४ जनावरांच्या 
पुढच्या पायाचे हाड 

कांबीण, कामीण स्त्री» कावी 
असतां सर्व पिवळे दिसतें 

काबील [अ० काविल ] वि 2 
जो प्रवीण तो; अष्ट्वॅल, २ बळकट, 
लुःचा; अट्टल भामटया. 

काळुयार | हि 
वुक्तवा लढवून आपले कार्य साधण्याविपयां वाक- 
वगार; ठक; लचा; काफर, & कावुयारी स्त्री 
लुचोगर्रा, काफरपणा , धूतंता . 

काबू [ अ० कावू ] वि० 
इष्टकार्य साधून धेण्याविषर्या जो 
हिकमती; कावेवाज. 
कांव्या शेंदूर पु ०णक औषधी पदार्थ;काड्यांच्या 

तुकड्यांच्या रूपांत असलेला शंदर 
कांभरूण, कांबरूण न० * पांघरूण ? याचें 
अपरश्नष्ट रूप. 

कांभेरा, कांबेरा [ म० खांव ] पु० आढ्या- 
प्रासून वळचणांपर्यंत आलेले जे वांसे ते मध्यें वाकूं 
नयेत म्हणून त्यांच्याखालो आढठ्याला समांतर 
तुळवट घातलेले असतें तें, 

काम [| सं० कमंन्‌ ] न० जें. कांही करा- 
वयाचें तें. या मूळ अर्थापारून खालील विशेष 
अर्थ उद्भवले आहेत:-१ कर्म, कार्य, कृत्य; उ० 
सरकारनें तो पूल बांवण्याचें केवढें प्रचंड काम 
सुरू केलें आहे ? २ उद्योग, धंदा; उ० कांहीं काम 
कक तर पहावे म्हणून मी येथे आलो आहें. ३ 

शे. व्यवसाय; उ० मला हल्ला फार कार्भे आहेत, 


ण्जा झाला 


व॑ कामांत 
दणकट. ३ 


अनेंक युक्तयांनो 


कि 


कुराल तो; भूतं; | 


कावूयार | पु० धूत; अनेक 


काम 


तुझ पुस्तक वाचावयाला मला वेळ नाही.४ साध्य; 
ध्येय; इंप्सित गोष्ट;ड० र्‍्याच्याकडून तू आपले 
काम साधन धे, नाहा तर पस्तावर्शाल. '« जरूरी, 
उपयोग: उ० सव्यां मला चाकूचे काम नाही. ६ 
कांडा काम करावयास लागतो जो उत्साह, नेट, 
कष्टाळूपणा , मेहनत , ४० प्रकारचा युणावरोष ता 
१एकाद्याचं काम काढणे त्याला जेरीस आणण 
त्याला नरम करणें.२ त्याचा नक्षा उतरविण; त्याच 
नाक ठेंचण, २ त्याचा जीव घेणे; त्याला क 

नाहीसे करणें. काम चोरणें कुचराईनें कि० 
दिरंगारंन ॥कि० काम करणं. कामात 
काम करून घेणे एखादे मोठें काम चालल 
असतां त्याच्या साधनांना तसलेच एखादें लहानत 
काम करून वेणें. कामांतून जाणें 2 निरुपयोगी 
होणें. २ वह्कणें; त्रिघडणें,३ दुर्बतनी होणें.कासा 
मध्ये काम भज मना राम एखादें कार्य हाताना 
करांत असता मनान [कं० ताडाने रामनामाचा 


आळसट्टून 


कामास यंत ? ( रवुनाथ पडत ) 
मारला जाणें. ३ सहन केलें जाणें; पथकरलें 
चालणें; पसंत पडणें; उ० तूं उडटपणाने १ 
तर तें माझ्या काभास येणार नाहा ! कात 
वि० १ उपयोगी, अर्स्ारांचा. २ धंदा, ख्या? 
वगेरे ज्याला आहे असो. काय कामाचा 
( काकथांनें ) कुचकामाचा; टाकाऊ, का 
पु० मजूर; मोलानें कामाला लावलेला 
कामकाज न० कामधंदा वगेरे; उ० 
कामकाज कर्रात जा ! एरव्हा पैसे कसे । 
णार ? काम कारभार पु० राज्य, दखार? 
संवंर्धांचें कामकाज, कामगत स्त्री० 
व्यवसाय. २ करावयाला काढलेलें काम. 
करलेलें किं० अंगावर घेतलेले काम. ४ 
लाविलेल्या मजूरांची टोळी, कामगार छ “ती७ 
कारी नोकर; कारकून; कारभारी; कारखा 
किं० गिरणीर्ताल किं० इतर कोणत्याही 
लावलेले मजूर ,₹०.कामगिरी स्त्री ०सोपार्व€ ह, 
काम; कांहों विशिष्ट काम (क्रि 
बजावणे, पथकरणें ). कामचलाऊ ५. पुरते 
गरज भागविणारें; काम आड़ू न देईल 


ग्ला 


लेला धनी 
अरे, क 


मेळ 


काम 


पर्णी गरज भागविणारें जरी नव्हे तरी तात्पुरते 
चालल रकिं० उपयोगी पडेल असें. कामचुकार, 
कामचुकावू, कामचुकन्या, कामचोर वि० काम 
नवुकविण्याचा [किं० टाळण्याचा ज्याचा स्वभाव 


असा;उनाड.कामजञोड आपण पथकरलेले काम पार । 
! &छकामांकुश पु० १ नख. २ शिद्न. कामावसा- 


वाढण्यांत तत्पर कि० इमानी; उ० £ कामजोड 
तो दामजीड ' म्ह० जो पथकरलेलें काम तत्परतेने 
करतो त्यालाच भरपूर पैसे मिळतात.कामझोड-या 
वि० 2 ओबडधोबड रीर्तानें आणि घाइंाइंनें काम 
करतो तो, २ ज्याला कामाचा उरक आहे असा. 
कामदार पु० कामगार(सरकार्रा नोकर, कारकून , 
कारभांरा; कारखान्यांतील, गिररणातील किं० अन्य 
प्रकारच्या कामावर लावलेले लॉक, इ० ). 
कामघंदा पु०,कामधाम न०उथोगधंदा;रोजगार. 
कामलाटऱया वि ० घाड्धाईनें आणि काळजी न 
घेतां कसेतरी काम करून टाकणारा 


( मजूर, कारकून, इ० ). कामसाधू वि० । 


आपलें कार्य लोकांकडून साधून धेण्याचा ज्याचा 
स्वभाव तों; स्वाथो; आपल्या .इष्टा्थांविषयो सदो- 
डित जो तत्पर तो; आपमतल्वी. “ कामताध्‌ ? 
हा शब्द नेहमीं वाईट अर्थाने योजला जातो.कामसू 
वि० उद्योगी; मेहनती; काम करण्यांत तत्पर; जो 
कधों निरुद्योगी बसत नाहीं असा.हा राब्द नेहेमी 
वांगल्या अर्थानें योजला जातो, कामाचा गाडा 
पु० ( लक्षणेने )आतिशय काम; कामाचा रगाडा. 
कामी वि० १ एखाद्या कायात उपयोगी पडेल 
असा. २ कामसू. कामीक, कामीह वि० कामसू; 
उद्योगी आणि प्रपंचासंबंधांच्या अनेक कामांत प्रवीण . 

काम [ सं० ] पु० १ इच्छा. २ मन्मथ, 
मदन. २ मैथुनेच्छा; संभागलालसा. ४ मनोरथ; 
बांछा. ५ इच्छेला पदार्थ, ६ धमं , अर्थ, काम, 
आणि मोक्ष, हे जे चार पुरुषार्थ त्यांपेकां एक. ७ 
काम, क्रोष, लोभ, मोह, द, मत्सर, हेजे 
पाडिपु त्यांपैकी एक. ( है पाडपु मनुष्याने योग्य 
नेर्यत्रणंत ठेवावयाचे असतात ). ८ संस्कृतांत 
क्रियापदांच्या धातूंची*गंतुम्‌,' 'कतुंम्‌ ,' अशी जीं 
रूपें तुम्‌ प्रत्ययांनें होतात त्यांच्या पूर्वसाहःचर्याने हा 
शब्द जेव्हां समाठांत योजितात तेव्हां त्याचा 
त्य़ा त्या क्रियापदांच्या धातूनीं दर्शविलेली क्रिवा 
करण्याची इच्छा असणारा किं० मनीषा बाळाणारा 


३६१ 


। 
। 
| 
। 
| 


काम 


किं०ती क्रिया करण्याविषयी उत्सुक अमा अर्थ होतो: 

अशा समासांत प्रत्ययाचा “ म्‌ ' लप्त होतो: 
जसें, गंतुकाम म्ह० जाण्याची इच्छा करणारा; 
भोक्तुकाम-म्ह० सेवन करण्याविषयी उत्सुक; इ०, 
३०, ९ वांच्छा, मनीषा. १० प्रेम, प्रीते ,अनुराग. 


यिता स्त्री अणिमा, महिमा, इ० ज्या अष्टासेद्धि 
त्यांपैकी एक; इच्छेप्रमाणे घडणे. कामायुध न० 
शिन. कासमोदक न० पितरांशिवाय आप्तेष्टांना 
दिलेलें उदक. कामक्रीडा स्थी ० मैथुन. कामकला 
स्री० मदनाची खी रति. कामगा स्त्नी० व्याभे- 
चारिणी खली. कामचेष्टा स्त्रो० कामातुर झाल्या- 
मुळें एकमेकांशीं श्लीपुरुष करतात जे श्रृंगार किं० 
विलास ते; कामक्रीडा; ( प्रायः हा शब्द अनेक- 
वचनी योजितात ). कामजित्‌ वि० ज्यानें 
कामाविकार जिंकिला आहे असा. पु० शंकर. 
कामण्णा पु० मदनदेवाची कनीटकांत ज्या 
नांवानें पूजा करतात तें नांव. कामदूती स्ती? 
कोकिळा. कामदेव पु० मदनदेव. कामधेनु स्वी? 
१ इच्छित वस्तु देणारी किं० पुरविणारी एक 
पुराणप्रासतेद्ध गाय. २ ( लक्षणेने ) खूप दूय देणारी 
गाय.३ आपल्या आवर्डीची हाची ती वस्तु आपणाला 
देणारे मनुष्य ( पुरुष किं० स्त्री ). कामभाक्त 
स्त्री० पहेतुक भक्ति. याच्या उलट भावभाक्ते. 
काममरणी वि० ज्याचें मरण ज्याच्या अधीन 
आहे असा; इच्छामरणी. ( भौष्माचार्य असे काम- 
मरणी होते ).कामरूप, कामरूपी वि" हावें तें 
रूप किं० हावा तो देह इच्छेनुसार धारण कर- 
ण्याची शक्ति ज्यामध्ये आहे असा. कामरेखा, 
कामलेखा स्त्री० वेश्या. कामशर पु०१ मदनाचा 
बाण. २ आम्रवृक्ष. कामशास्त्र न० ल्वापुरुषलक्ष- 
णपूर्वक संभोगाची इतिकतेव्यता सांगणारे शास्त्र 
कामसख पु० १ वसंतक्रतु. २ आम्रद्क्ष. २ 
सारस. कामसूत्र न० १ प्रेमप्रकरण, २ वात्त्या- 
यनानें लिहिलेल्या अथाचे नांव. कामातुर वि० 
मदनानें पीडित झालेला; कामानें विव्हल झालेला , 
कामान्ध वि० मदनानें वेडावलेला; कामविकारानें 
व्रेहोष झालेला. कामाक्षी स्त्री० २ श्री दुगांदेवी . 
२ करदर्ळांचें झाड. कामिनी स्थ्ी७ वि० 
१ प्रणयिनी . २ प्रिया, वछभा. २ सुंदरी , मनो- 


कामुक 


हारिणी स्त्री. ४ 
कोणतीही त्मा, कामी पु० वि2 2 प्रणयी 
प्रियकर, कांत. ३ कामातुर. 

कासुक वि० ८ संभांगातुर. २ ( संनासांत ) 
इहाज्छिणारा , वांच्छा बाळगणारा, आभलापी; जसे, 
विद्याकासुक, राज्यकामुक, पुत्रकामुक , मोश्षका- 
मुक, ६०. 

कामुकी स्त्री ० 2 संभांगातुरा स्त्री; विलासिना. 
२ व्यभिचारिणी. 

कामट , कामटी ,कामठी स्त्रा ० कांब , कांबीट . 

कामठ [ सं० कमंठ ] वि० 2 हुह्यार. २ 
द्वातां धेतलेळे काम तडीस लावणारा. ३ कमंट; 
स्नान, संध्या , ० त्राह्मणोत्ित सर्व कमें यथासांग 
करणारा. पु० अध्यक्ष. 

कामत पु० कांदीं शेणव्यांच्या नांबांपुढें लागतें 
तें प्रतिष्टानाम; जसें, रामकामत, क्रृष्णकामत, ३०. 

कामथ स्त्री ० कांडी कामगिरराविद्दल इनाम दिलेली 
जमीन. सोलापूराकडे हा शब्द विशोंप ख्ढ आहे. 

कामना [ सं०] स्त्री2 २ मर्नापा, अभीप्सित, 
मनोरथ. २ विपयेच्छा. & कामनापूर्ति स्त्री० 2 
इच्छेची सफलता .२ इच्छा पुरविली गेल्याघुळे वाटते 
ती तापते किं० ते समाधान. 

कामानेक [ सं० |] न० कांहो कामना किं० 
मनींपा धरून करतात जें त्रतादिक तें. वि० इष्ट; 
मनाजोगे ( काम ). 

कामबोधध [स क्षामाद] पु० एक रागावेशप. 

कामला [ सं०.] स्त्री० ज्याचे योगाने सर्व 
पदार्थ पिवळे दिसतात असा एक रोग; कार्माण; 
कावीळ. 

कोमळ स्त्री० कावीळ. 


१ 


कामळा, कामळी, कामळें, कामळ्या मागें . 


“ क्वांबळा , ' कांबळी, ? इ० पहा. 

कामाठी पु० १ मजुरी करून उपजीविका 
करणारी तेलंगदेशीय ( कर्नाटकांतील ) एक शाद्र 
जाति. २ घरांतील झाडणे, सारवणें, ३० सारखों 
हल्कों कामें करावयास लावलेला मजूर ( कोणत्याही 
जाताचा ).-कामाठीण हें स्त्रीलिंगी रूप,-वरील 
दोन्ही अर्था. ३ ( ल्क्षणेनें ) खांत्र जिच्यांत वस- 

वितात ती उथळी . 

कासिना (-णा)स्त्री० १ प्रणयिनी .२कामातुरा 


कामासक्ता, कामातुरा. ५ 


, किं० पूजा. काम्यमरण न० कांदी क 


, हेतु सिद्ध व्हावा म्हणून जे नेम, मं, 


शूद्र स्ती यांचा पुत्च ). ३ लेखक. 


काय 


ह्री. ३ प्रिया. ४ शोगारनायिका, ५ कोणतीही 
स्त्री. ( हा शब्द कावतत मात्र आढळतो ). 

कामीट स्त्री ० कांब्रीट, कामटी , 

कामीण स्त्री? कार्वाळ. ( ही पक्क झाली 
असतां पंडुरोग होतो ). 

कामुनो स्त्री८ एक पर्वा फळझाड, 

कामाखी स्त्री० लांहार, तांत्रट, जिनगर, ३० 
कारागिरांचा एक प्रकारचा [चिमटा . 

काम्य़ [ स॑० कमच्डाच्छिणे, चाहणें ] वि० 
2 इष्ट; डॉष्सत; आवडणारे. २ सहेतुक: काहा 
कलादोनें केलेलं. २ कमनीय, मनोज. ४ दाच्छण्या- 
जोगे. & काम्यकर्म न० कांदा फलादोने उदक 
होऊन केले जें त्रतादिक तें. याच्या उलट नित्य- 
कर्म किंवा नैमित्तिक कर्म. कास्ग्रदांन न? * 
प्रिय वस्तूची देणगी; इष्ठवस्तुप्रदान. २ कामता- 
प्रीठ्यर्थ मेळे सहेतुक दान. ६निटतुक किं०कोणर्‍याही 
प्रकारची फलाशा नसतां केळेळें दान. यांच्या 
उल्ट नियदान. कास्य्रधमं पु सहेतुक किंवा निट” 
तुक केळेळें धर्मक्रव्य. काम्य्रप्रीति स्थी० फडा” 
किं० कामनापूतींची आशा ठेवून केलेली प्रीतै- 
काम्यभाक्त खी० सकाम ।कॅ० सहेतृक भाफि 
मनापूर्त्यथ 
किं० इच्छापूरणार्थ स्वीकारलेले मरण. कास्य्रत्रत 
न० कांही फल्प्राप्ते व्हावा किं० कांदा शैप्सत 
ड्ठ करतात 
ते प्रत्येक. व 

काय [ सं० ] पु० देह. & कायस्थ ४” ' 
परमेश्वर. २ जातेविद्रीष ( क्षलरिय पुरुष गात 

काय [सं०किं] सवनाम'किं० अ० र्किं० वि ल 
2 प्रश्न करावयाचा असतां योजितात; ३० 
( उल्ट प्रश्न) काय ? उ० तोगोंद्या स 6. 
विषयीं काय म्हणाला ? २ विधानास जोर आणा” 
वयाचा असतां योजितात; उ० मग मी तुमचे यं 
बुडावितों को काय ? उ० काय ? त्य़ा ब्वा 
पोरास तः मारलस १? उ० काय अडाणी आ। ह्‌ कः 
बाई ! उ० काय म्यां पामरे बोलावी उ 
( तुका० ). ३ ' जें कांडी ? किंवा * किती ठ्क्नं 
अर्थी योजितात; उ० तो काय म्हणेल त: 
घे ! उ० तो काय देतो ते खरें ! 8काय 


कायत 


अ० कोण जाणें ! मला ठाऊक नाहा ! होय का 
नाहीं हें मला माहीत नाहां. काय जाणें अ० 


काय का ! कोणाला ठाऊक ! काय तो पु०वि०, । 


काय ती स्त्री”, काय तें न० केवळ; फक्त; उ० 
गोदी आणि द्वारकी यांचा ल्यें तर झाली, आतां 
नमीच्याच लयनाचा काय तों प्रश्न उरला ! 
कायसा, कायसला वि० पु० १ कांहांता; 
कांहींतरी; जें निश्वयानें ठाऊक नार्ही [क० ज्याची 
अंधुक आणि अस्पष्ट कल्पना मात्र आहे तद्विषयीं 
उलेख करतांना योंजितात;उ०आज माणकी शांती- 
कडे आली होती.ती बाबूवद्दल कायसे तिच्याजवळ 
बोलत होती, पण मला तें नोट ऐक आले नाहा; 
उ० तो कायससा पसत्तीस वर्षोचा आहे म्हणे, 
काकू, त्याला कशाला तापी देतां ? २ काय 
मोलाचा ? कांहीं मोलाचा नाहीं ! उ० मारुतीला 
अजेनाचा शरसेतु कायसा ? पण श्रीकृष्णाच्या 
सुदर्शनासुळें तो पराभूत झाला. कायसाच, 
कायससाच पु० वि० कसातरीच, वासासाच, 
चमत्कारिक, विलक्षण, काय होय ? काय होत? 
( काक्कर्थांनें ) निरुपयोगी; धिक्काराई. काय... 
आणि...काय दोन वस्तु अगदीं सारख्याच किं० 
समान आहेत असें म्हणावयाचे असतां हे शब्द 
योजले जातात; उ० रामा काय आणि गोविंदा 
काय एकच; उ० हें पत्र तू आज टपालांत टाक- 
ळेंस काथ आणि उद्यां टाकलेस काय एकच, 
विलायंतची मेल त्या पत्राला सांपडेलच. काय 


काय ? नानाप्रकारचे ( पदार्थ, विचार, शब्द, 


इ० ); उ० ४० स० १९०५ सालच्या प्रदर्शनांत 
काय काय पदार्थ आले होते १ उ० तो मला काय 
काय बोलला ? उ० मी तुला काय काय खेळणी 
आणिली आहेत ? 

कायत [ सं० कायस्थ ] पु० हिंदूंची उत्तरे- 
कडील एक जात. परभू लोकांत कायस्थ म्हणून 
जी पोटजात आहे ती जात ही नव्हे. विक्रीच्या 
पुस्तकांच्या प्रती लिहून काढण्याचा या जातीचा 
पेशा :आहे. & कायती वि० कायत लोकांचें 
जें कांही तें,-विशेषतः त्यांची लेखनपर्द्धाते , 
अक्षराचे वळण, पोशाख ,३०. [पहा. 

कायदा [अ० कायजाह ] पु० मागें 'काजगी? 

कायदा [ अ० ] पु० अमुक प्रकारें वर्तावें, 


| 


। 


| 


अमुक प्रकारें बत्तं नये, इ०९ूप जो सरकारचा 
नियम किं कानू इ० तो. &कायदा पाळणें 
कायाला अनुसरून वागणे. कायदा मोडणे 
कायद्याचें उछंघन करणें.कायदेश्यीर वि०कायद्याला 
धरून असलेला; सनदशीर, क्रि० वि० काययाला 
धरून किं० अनुसरून; कायद्याप्रमाणे. 

कायपत्री स््री0 एका झाडाची साल; ही 
औषधाच्या उपयोगाची असते. 

कायपुळी स्त्री” पाठीवर होत अक्षते अशी 
एक पुळी किं० पुटकुळा . 

कायफळ [| स॑० कटफल ] न० एक झुडूप ,- 
याची पाळ आणि बीजे हां सुगंधी असतात. 
वाळंतिणीच्या खोलींत मायफळ, जायफळ, आणि 
कायफळ, हों तीन द्रव्ये आवरत्रक अततात. या- 
वरची हरदासी नक्कल सांसारिक ख्ि्तांची द्योतक 
म्हणून लक्ष्यांत ठेवण्यासारखी आहे. मूल जन्मतें 
तें मायेचे फळ. पुढें तें मूळ म्हणजे मनुष्य जाव- 
याचें म्हणजे मरावयाचे; आणि शेवटीं फळ काय 
म्ह० परिणाति काय ? कांही नाही ! 

कायमदायम [ अ० कायस्‌दायम्‌ ] वि 
साततिक; शाश्वतचें; चिरकालिक; टिकाऊ. 

कायस्थ [ सं० ] पु० ,हिंदूंची एक पोटजात 
किंवा तज्जातीय इसम. परभू जातीच्या लोकांत 
कायस्थ आणि पाताण्या अशा ज्या दोन पोट- 
जाति आहेत त्यांपैकी एक; यांचा पेश्या कारकुनी 
करण्याचा. र 

कायणूबायणू, कायनूबायन न० 
५ काण्णूमाण्णू ) पहा, 

काया [ सं०्काया ] स्त्री० ९ देह. २ कळा, 
तजेला ( चेहेऱ्याचा किं० शरीराचा-). & काया 
दाखाविणें अंग दाखविणे; अंगाचा जो भाग 
झाकावयास पाहिजे तो उघडा टाकणें. काया 
झांकणें अंगाचा जो भाग उघडा टाकतां कामा 
नये तो वस्नानें आच्छादित करणें. ( हे वाक्‍रप्रचार 
बायकांत प्राय: वापरले जातात ). काया पाल- 
टणें, फिरणें, किं० बदलणें अंग कांतिमान होगे 
( आजारांतून उठल्यावर य ); शरीरावर तजेला 
किं० खटवी दिस . काया वाचा मनें 
करून क्रि वि० शरीराने, वार्णांने, आणि 
मनानें म्ह० सर्व प्रकारे. 


मागे 


कायिक 


कायिक वि० शारीरिक, कायिक वाचिक 
मानासिक वि? कायावाचामने करून कलल 
कायिकव्रादे स्त्री०5, कायिळ व्याज न०८ 
| खं० कायिकान्वव्याज; वृडिन्व्याज ] साव- 
कारापासून कजाऊ काढलेल्या रक्रमेवद्दल पंद्याच्या 
रूपार्ने व्याज न देतां घोला. गाय, वैल, म्हैस, 
इ० जनावरें सावकाराला उथयाग करावयाला देणे. 
कायी सर्वना० “काय? याचें कवितेत आढळ 
णारे अपभ्रष्ट खूप. 
कार पु० जोधळ्यांताल एक प्रकार. 
कार पु०, स्त्री ० एकप्रकारचा दगड. 
कार पु० ठराव; योजना. [ते खत. 
कार पु० शेत जोमांत वाढावे म्हणून घालतात 
कार [ कहार ] डोला,पाळ्खी, ३० वाहाणारा 
( भोई ). &कारक वि० खत पडल्यामुळें शत 
करावयाला उत्कृष्ट झाळेली ( जमीन ). 
कार पु० 2 वर्णमात्रापुढें लाविला असतां 
तत्तद्रर्णरूपत्वाचा बोध करणारा प्रत्यय; जसें, 
अकार म्ह० अ हें अक्षर; इकार म्ह० इं हा स्वर; 
हाहाकार म्ह० हा हा असा *बनि; त्याचप्रमाणें 
<णत्कार , फूत्कार, चीत्कार, इ०. २( समासांत ) 
संस्कृत नामांना * कतां ? या अथी लावतात तां 
प्रत्यय; जसें,शास्त्रकार म्ह० शस्त्रादि करणारा रकिं० 
वनविणारा;चर्भकार म्ह.चर्मांचे पदार्थ करणारा किं० 
वनविणारा म्ह०चांभार. &कारक वि०(समासांत) 
करणारा , घडविणारा ,उत्पन्न करणारा ,देणार[, इ०; 
उ० शांतिकारक , ह्यानिकारक, इ०. 
कारक [सं०] न० २? ( च्याकरणांत ) 
वाक्यामध्ये क्रियेवर ज्यांचा अन्वय असतो म्ह० 
कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, आणि 
अधिकरण , तीं प्रत्येक.२ विभक्तांचे अर्थ सांगणारा 
जो व्याकरणाचा भाग तो. &कारकानासत्त न० 
( तर्कश्यास्तांत ) फलोत्पादक कर्म, कारकदीपक 
न० ( साहित्य ,) एक विभव्त्यन्त नाम अनेक 
क्रियापदांशीं कोणत्या तरा कारकसंबंधानें जुळलेले 
असतें तेव्हां होतो तो अलंकार; विशेष घुलासा , 
उदाहरणें, इ० आमचें“ अथालंकारांचें निरूपण,” 
ह्या पुस्तकांत पहा . 
कारकीर्द [ फा० कार<काम; करदनर 
करणें ] स्त्री राज्य, संसार, इ० व्यवहारांत 


टू 


1। 


भै कारखाना 


ए्स्वाययाचा कांद्रो कालपर्यंत चालतो जो अंमल तो; 
कर्ठत्वानें कारभार पाहण्या ची करिं० चालविण्याची 
राजा, मुत्सद्दी, ४० कांची मुदत किं०अवाधि; ३० 
दुसऱ्या क्ृष्णरायाच्या कारकीदीत विजयनगरच्या 
साव्राज्याचें वैभव शिखरास पोचलें;३० संभाजीची 
कारकौरदे मराठेशाहीस घातक झला. र 
कारकून [फा० काररकाम; करर न्करण] 
पु० ८ धन्याच्या व्यवहारासंवंधा कागदपत्रे लिहि” 
णारा नाकर.२खटडेंघाथ्या, इ>कारकुनाची मेहुणा 
स्त्री ८काली(तो ती नहमी कोठे तरी ठेवतो व मागून 
ती कोणास सांपटत नाहो ,यावरून सटनें).कारकुनी 
स्त्री 2 २ कारकुनाचा वेदा .२ कामावद्दल कारकुनांत 
थावें लागते तें वेतन, ३ आपण वेतन देऊन ठेवलेला 
नाहो अश्या माणसास त्याच्याकडून कांदा काम 
करून घेतलें असतां किंवा त्याणें कांदा काम 


। केलें असतां द्यार्थे लागतें जे मोल, दलाली, २० 
: ती. ४ ( हक्षणेनें ) कांड व्यवहारांत वार्राक 


दृष्टीनें कसर काढण्याचा प्रकार. ५ दुसऱ्यासाठा 
कांद्यो पदार्थ विकत घेतांना ल्यारडीनें मिळविळ 
वैसे. ८ एक वनस्थाते. वि० कारकूनाच 
कारकुनासंवधीच ,-अश्षराचें वळण ,डौळ,ई० कार. 
कुनी कावा पु०, कारकुनी मत न० कारकुनी 
करणाऱ्या जातीच्या किंवा पक्षाच्या लोकांच्या * 
कप्तव, कावा, लुचेगिरी , हिकमत , काटागैरी ; ४ 
कारकुनक्री स्त्री ०2 कारकुनाचा पेक्या;कारकुनाच 
बंदा; कारकुनाची जागा ्क० दुदा. सव्वा ह 
लेखणीचा कारकून फरडा कारकून (विनोदांत) 
कारकोळी (--ळ्या) वि० कारकोळ नार्मर्क 
देशाचा देशांतील ,किं ०देद्यासंवंर्धींचा (मठु*्य वगैरे) 
कारखाना[फा० कार-[काम;खानाहत््जागा 
पु० २ जेथें व्यापाराकरतां कांदीं माळ उत्पन्न १८ 
तयार केला जातो तें ठिकाण. २ जेथें अश्या प्रका” 
रचा माल सांठविला'जातो तें ठिकाण ( ला 
पंणें ). २ जेथें काही विशिष्ट प्रकारचे कास 
जातें ते राज्यादिकांतील खातें; ( मागें * अठरा ् 
कारखाने २) पहा. ४ जेथें कामाचा पत्तारा र्कि 
धवडगा अतिशय तें ग्रह्मादि. ५ साधारणतः 
साहाय्यानें माल करण्याचें ठिकाण &कारखानंदा 
पु० कारखान्याचा मालक; व्यापाराकरत 
निमाण करण्याचा ज्याचा थंदा आहे तो. 


मा 
कार” 


कारचकर 


खाननीस पु० सरकार्रा कारखान्यावर नेमलेला 
अधिकारी. ( याच्या ताब्यांत सरकारी धान्याची 
कोठारे असत, आगि तो आठ दरकदारांपंका 
एक असे). 

कारचकर, कारंचकर, कारजगर, कारंजगर, 
कारजगार, करंचकर, [ सं० क्रकचकर किं० 
कानडी करजगार | पु० शतक्कार (बंदुका, 
तोफा, तरवारी, जंविये, इ०,किंवा सुऱ्या, कात्र्वा, 
इ०, किं० पितळेचे ओतीव किं० घडीब पदार्थ 
करणारा). 

कारंजें न० होदांतील पाणी वर उडावें व फवा- 
ऱ्यांच्या र्यानें ते. खाला पडन झोभा दिसावी 
एतदर्थ जी विशिष्ट यंत्ररचना करतात तों, किंवा 
त्या यंत्ररचनेनें विशिष्ट जो होंद तो. 

कारट [ सं० करट ] न० २ कोंकणांत उत्तर- 
क्रिये्त निंदेनें म्हणतात. २ उत्तर्राक्रयेबद्दल ती 
चालविणार्‍या न्नाम्हणास द्यावे लागते तें द्रव्य. & 
कारटा, कारट्या, कारटखाऊ घधि० उत्तरक्रिया 
करतो तो ब्राम्हण; उत्तराक्रया करून मिळालेल्या 
द्रव्यावर उपजीविका करतो तो ब्राम्हण; कर्मा- 
न्तऱ्या, कारटा वि० पोरास निंर्टनें ॥क० चीड 
आली असतां लावतात. ( हा अर्थ अर्थातच लाक्ष- 
णिक आहे ) 

कारंडव पु०, कारंडवी स्त्र | सं० ] कर- 
डुवा ह्या नांवाचा ए्क पाक्षावशप 

कारंडा पु० लाकडाचा ठोकळा किं? ओंडा 

कारण [ सैं० ] न० १ ( तकशास्त्रांत ) 
कायीचें अधिकरणीं नियमानें विधमान असून जें 
कार्योत्पादक असतें ते; ज्याचा कार्यपूवभाव [नेथत 
आणि अनन्यथांतदध अतता त; उ० पटाचे कारण 
तंतुवेमादि होत; कारण त्रिविध आहे,-समवाये , 
असमवायि, व निमित्त.ज्याच्याशा समवायसंवधानें 
कार्य उत्पन्न होतें तें समवायिकारण; जें, तंतु हें 
पटाचें,मृत्पिंड हा धटाचें,इ०.ज्याचें ठिकाणीं कार्य 
उत्पन्न करण्याचे सामर्थ्य आहे आणि जें समवा- 
यिकारणप्रत्यासन्न असतें तें असमवायि कारण; जसें 
तंतुसंयोग हा पटारचें, तंतूवरील रूप हा पटावरील 
रूपाचे, इ० .जें समवायिकारण नसतें, किंवा अस 
मवायिकारण नसतें, तरी पण कारण असतें 
निमित्तकारण,जसे माग हा पटाच. हा तान कारण 


३६५ 


कारभार 


भावपदार्थांच्या ठायो मात्र संभवतात , अभावाच्या 
ठायां केवळ निमित्तकारण संभवते. २ उद्देश, हेत, 
निमित्त, साथन, मूळ. २ सापेक्षता , जरुरी, गरज. 
४ लग्न, मुंज, ३० जें मंगलकार्य तें. ५ काहीं एक 
त्रिविचें जे खर्य कि०अंतिम हेतु'तो;उ०सदा सवंदा 
योग तुझा धडावा1तुझे कारणी देह माझा पडावा! . 
& कारणपसवें क्रि वि० कां्हा कारण उपस्थित 
झाले असतां; कांहो निमेत्तामुळें; उ० वासूनाना- 
विषया हिराव्राईचें उगीच कलुषित मत झालें 
आहे, तथापि ती त्याच्याशीं कारणपरत्वे बोलते . 


| कारणसाला स्त्री० (साहित्प) जेव्हां पूर्वी सांगि- 


तलेली वस्तु पुढें सांगितलेल्या दुसर्‍या वस्तूचे 
कारण असतें, ही दुसरी वस्तु पुढें सांगितलेल्या 
तिसऱ्या वस्तूचे कारण असते, ही तिसरी वस्तु 
पुढें सांगितलेल्या चवर्थाचें कारण असतें; अशी 
मालिका किं० परंपरा केलेली असते तेव्हां 
* कारणमाला ? हा अलंकार होतो. ह्या अलं 
काराला “ हेतुमाला ? असेंही कोणी म्हणतात. 
विशेष निरूपण आणि उदाहरणें आमच्या * अर्था- 
ल॑ंकारांचें निरूपण ? ह्या पुस्तकांत पहा. 
कारणान्तर न० विदेंषकारण. कारणकारण 
न० सूक्ष्म भूतें किं० परमाणु. कारणवादी पु० 
कारणोत्तर सांगणारा प्रतिवादी. कारणदेह पु०, 
कारणशरीर न० अविद्या. कारणात्‌ शह०यो०अ० 
०च्यामुळें; अमुक कारणामुळें; जतें, द्वेषकारणात्‌ 
( द्वेषामुळें ), मत्कारणात्‌ ( माझ्यासाठी ), इ०. 
कारणें अ० संप्ररान कारकापुढें याचा प्रयोग 
होतो; ३० ब्राह्मणाकारणे गाय दे म्ह० आह्मणाला 
गाय दे. कारणोत्तर न० ( कायद्यांत ) प्राति- 
वार्दांचें उत्तर.कारणीं लावणें तत्कायीं वेचणे कि० 
खाणें; सार्थक होइल अशा तर्‍हेनें उपयोगांत 
आणणे (आयुष्य, द्रव्य, देह, सामर्थ्य, जन्म;इ० ). 
कारणी, काराणिक वि० १ राज्यादि व्यव- 
हार्रा जो मुख्य कारभारी किं०प्रधान तो. २ साव- 
कारी गल्बतावर मुख्यत्वेंकरून यजमानाचे नागीं 
असतो जो चाकर तो. ३ उपयुक्त; जशी वेळ 
पडेल तसा कामो येणारा जो कोणी तो. 
कारंदा,पु० १ खक वेल.२ त्याचा कंद व फल. 
कारभार[हिं०] पु० राज्य, तंतार, इ०कांच्या 
निर्वाहार्थ करावे लागतें जे कामकाज, खटपट, इ० 


कारमाल्य 
तो समुच्चयानें, (क्रि पाहणे, चालविगे, करणें, 
हांकणं ). & करील त्याचा क्रारभार; मारील 
त्याची तरवार; राखील त्याचें घर; खपेल 
त्याचं शेत तरवार मारली तर कात हाते ,शतांत 
स्वपल्यास तें उत्तम पीक देतें, धर उत्तम प्रकारें 
चालविल्यास वरकत येते,कारभार दक्षतेने केल्यास 
लोकांच दिवस सुखांत जातात. कारभारी पु० 
राज्य, सैसार, ग्रृह्, संस्था, ड४० कांचा ताकन्निवा 
हार्थ जो कांगी मुख्यत्वेकरून कार्यभार 
तो ( प्रपान, गुमास्ता, हस्तक, घरधनी, ४३० ); 
कार्यकर्ता. कारभारीण स्त्री2 धरवनीण; ( घरांत 
स्त्री मुरव्य असते व तिच्या तंत्नाने तें सर्व चालते 
म्हणून तिला गोरवानें न्हणतात ).कारभारीमंडल 
न? राज्यादिकांतील कार्यवाहाचे कि० 
कर्त्यांचे ( प्रधान, मंत्री, वगैरेचे ) मंडल.कारभारी 
मुखत्यार 2 मुख्य प्रधान, सचिव. २ कोणत्याही 
संस्थेचा मुख्य देखरेख करणारा अधिकारी. 
कारमान्य न०८दुसऱ्याचा घात पात होईल अक्रा 
सारखा मंत्रतंत्रादि कांहा , प्रकार; 


जारणमारणाची 


३८८ 


वाहातो ' 


कार्य- 


कामें. २ दुसऱ्याच्या विरूद्ध रचलेला व्यूह, किंवा 


दुसऱ्याशयो केलेले कापट्य ( क्रि> करणें, रचगे, 
योजणें, मांडणे). 
कारला पु० वायकांच एक 
डाचा एक प्रकार. 
कारली [ सं० कारवहन्न्कारली ] स्त्री? एक 
वेळ; याला कडू फळें येतात आणि त्यांची भाजी 
करतात. _ 
कारले [ स॑० कारवेछन्च्कारली ] न० 2 


हस्तभू पण; वांग- 


कांचें गळ्यांत घालावयाचें एक भूपण ( 
ल्याच्या आकारांत्रें असतें ). ३ कारल्याच्या 
आकाराचें जोंडीसारखें एक व्यायामाचे तावन; 
मोठा मुद्दल. ४ भाल्यासारखों टोके अगभर असलेल 
लाकडाचे किंवा लोखंडाचें हत्यार; ( हं 
किड्यांतून शत्रूवर फेकण्याकारेतां ठेवीत ). ५ 
मोहोरमाच्या सणांत मुसलमान लाक मिरावितात 
अस्ता एक कागद चिकटावलेला रचनाविद्योष 
कारव स्त्री १ एक झाड. २ त्याच्या ज्या 
कोऱ्या निघतात त्या प्रत्येका. ( हें झाड उंच व 


बारीक असुन त्याच्या काट्या कुंपण, कूड, वगैरे 
करण्याच्या कामीं योजतात ). क 


कारस्थान 


कपटकांवा; दुस- 
कारस्थान; 


कारवड, कारवाई स्त्री८ 
र्‍यास फसविण्याकरतां वगैरे यांजिळल 
वृतंता; ल्वाडीची कांहो योजना 
कारवणें [ मकार वत |] अ८ क्रि ? 
जून आणि नाखून खत कराग्याच्या लायकांचे 
हाण; (ग, शेण, झाडपाला, ४० ). २ भाजी वगेरे 
पदार्थ पुरता न शिजतां चठीवरून उतरल्यासुळ 
चव होणें, ३ फणसांतील गरे काळे पडत जाऊन 
नास लागण. ४ खीर, दूध, वरण, इ० करपल्या- 
सुळ कडवट होणे, ५ जोरानें वाढणे; फाफावण; 
( रान, गवत, झाड, इ० ). 
कारवण, कारावण स० क्रि० 
करवतरणे,२खत घाळून जमीन वामावणें किं०कसतण 
कारवा [हिं० कहारपालणी वाहाणारा] पु” 
पुरुषाने पागोटे व तलवार ठेऊन वाकी सर्व वष 
स्रीसारखा करावयाचा, किंवा स्त्रीने पुरुषवप 
धारण करावयाचा ,- हा जो सोंग घेण्याचा प्रक 
तो, किवा तें सोंग घेणारा व्याक्ति, किंवा या 
व्यक्तांचें नाचणे, ( क्रि० देणें, नाचणें,नाचावण 
कारवाद पु० 2 कपटकारस्थान रचेण 
२ अश्या प्रकारचें कारस्थान ० न्यूड 


रै 3 रव 21) सण |] 


। 'रचण., न 
ता, 
रचण्यास लागणार कपट, कारवाई ।$० पा 
& कारवादी वि० कारस्थानी; कपटव्यूर 
ण्यांत कुदाल 
ः विर्कणार 


: एकेकदा: .कारवानी वि० 


- चक येते ते | सीद 
कारलीच्या वेलाला ज कडु फळ येत त. २ बाय- । लेले घोडे ३० २धूर्त ,लुच्या, कावेबाज.२ ४ '* 


हें कार-  प्यांत पटाईत [क्क कु 


कारवान | फा० ]) पु० धाड स 
अस्बाचा तांडा समुच्चयानें, किंवा त्यांतील 
कारवानांना अ 


कारवी स्त्री एक झाड, मागें “ कारद या 

कारसई, कारसाई स्त्री ० १ रयतेला वि 
कण देतें तें ,-जे हंगामाच्या वेळो रयतनें.धान्या का 
ख्पानें फेडावयाचें असतें. २ प्रजेनें सरकारला 
याचे ज॑ तण, काष्ट, दोरांचे रुंडे, घुट ६० त. 


(4 
कारवाई, कपटकावा , कारस्थान. ( ्कि९ 


चालविणे ) १ 

1 न£..> 

कारस्थान [ सं० कार्य--स्थान _ बांधले 
युक्ती 

कांह मोठे कार्य सावण्याविषया युर" / दर्टाप; 


गुप्त संधान, २ काटकमर; मितव्यय . २ नया 
व्यवस्था. &कारस्थानी वि० कारस्थान 


कारळा ३८ 
कुदाल, चतुर, ।० धोरणी. 
कारळा, कारळातीळ पु०, कारळे न० 


तळाचा एक प्रकार; हा लांत्रींडा आणि चकच- 
कार्त असतो; हा मसाल्यांत वापरतात. 

कारा [सं०] स्त्री० १ वंदिखाना ,तुरुंग; कैद्याची 
कोठडी. ( हा शब्द या अर्थी ग्रह, अगार, ३० 
शब्दांच्या साहचर्यानें वापरतात; जसें, काराग्रह, 
कारागार, ३० ). २ ( लक्षणेनें ) ज्य) स्थला दुःख 
किंवा ल्लास होत असतांही त्यांतून सुटका करून 
घेतां येत नाहीं असें जञ संसारादि तें. 

कारागीर पु० पुढें ' कारगर ? पहा. 

कारावण,कारावेणें स०किंवा अ०क्रि०' कार- 
र्वणे,? ' कारवणें. ! पहा. 

कारिका [ सं० ] स्त्री १ टीकाशछोक; विव- 
रणेछॉक. २ उंटीण, ३ क्रिया. 

कारिगर, कारिगार, कारागीर, कारेगार, 
कारागार [ फा० कारोगर_ ] पु० १ दाल्पकलां- 
मध्ये जो कुशळ तो ,-खोदकाम करणारा, सुतार, 
चितारी, ३०. २न्हावी ,सुतार ,गवंडी आण चितारी 
यांचा संम्नानाचा शब्द किं० पदर्वा. & कारि 
गेरी, कारागेरी स्त्री कारागिराची कुशळता 
कारागगेरानें बनावेलेल्या वस्तूंत दिसून येते जी 
त्याची कळाकुसरी ती. (कारागीर, कारागिररा, हो 
रूपें आंधेक प्रचलित आहेत ). 

काररँट, कारीट स्त्री० एक वेल. न० त्या 
वेलीचे फळ 

कारित राहि स््री०,कारत व्याज न०[स०] 
( कायद्यांत ) कुळानें ठरविलेले व्याज 

कारिंदा [ सं० करमर्द ]पु० कारंदा म्हणून जें 
झाड आहे तें, किंवा त्याचे फल; कारंदा 

कारिवणा (-ना ) पु० बह्मी ॥० ब्राह्मी 
वनस्पति; बर्म्हाचें झाड. (याचा पाला मेंदूच्या 
वेकारांवर आते गुणकारी असतो 

कारी [ सं० ] वि० हा प्रत्यय असून तो 
नामांना * करणारा ? या अथी लावतात ,-जसें, 
युणकारी म्ह० युंण करणारा (देणारा ), पित्त- 
कारी म्ह० पित्त करणारा, ६०. कारक या 
प्रत्ययासारखाच याचा उपयोग आहे 

कारीक [ म० कार ] चि० खत पडल्यामुळें 
पीक काढण्यास उत्कृष्ट झालेली ( जमीन ). 


कातिक 


कारोव [ म० कारावेणें ] वि० खतावलेली 
म्ह० खत घाळून कमावलेली जमीन 

कारू [ ख० ] पु० १ शिल्पावद्योपर्जावी 
कारागौर,-सुतार, लोहार, सोनार, इ०, २ 
महार, चांभार, ३० जे वारा बलतेदार ते प्रत्येक. 
कारू नारू पु० अलुतें बलुते. 

कारुणिक [ सं० ] वि० दयाळू ;दया्द 
अन्तःकरणाचा 

कारुण्य[ सं० “करुणा पासून भा ० वा०ना०] 
नदयाद्रता;करुणाबाद्धि; अन्तःकरणाची कोमलता 

कारेती हछ्या० कारली. 

कारेतें न० कारलें 

कारेवारे [ म० केर--वारा यांपासून ] पु० 
अ० व० वारा जपता केर उडवितो व तो कोठल्या- 
कोठेच नाहीसा होतो तद्वत्‌ स्थात करणें: उघ- 
ळून नष्ट करणें; नासाडी; उधळपट्टी (पसा, खाये 
इची ) ( क्रि० करणें ) 

कारेळ, कारेळा,;कारेळातीळ पु०, कारेळें 
न० कारळा तील. 

कारोट पु० सत्यानाश; सर्वस्वी नासाडी 
( घराची, शेताची, सैन्याची, गांवाची, इ० ), 

काकेश्‍्य [ सं० ' ककंश ? पासून भा० वा० 
ना० ] न० कठोरपणा; कर्कशता; कठोरता 

कात्तर्वार्य [सं०] पु ० सहत्ताजुंन नामक राजा 
कांहीं हरवले तर याच्या नामाचा जप करतात 

कात्तेक[ सं० झात्तका ]पु०चेत्र, वैश्याख, ३० 
वारा माहेन्यांतील आठवा मास ,-ज्या वेळी चंद्र 


; कोमल 


कात्तिका नक्षत्रासमीप असतो. वि० कात्तिक 
मासांतील, वार, तिथि, इ०. कार्तिका 


असेंहा अन्य विशेषणरूप आहे. & कांसिकस्नान 
न० कात्तिकाच्या महिन्यांत कवात्तिका नक्षत्र 
मावळण्याचे पूवी जें स्नान करतात तें. 
कात्तिकस्वामी पु० शिवपार्वती पुत्र, - देवांचा 
सेनापाति. पुरुषांना याचें दान मंगल तसमज- 
तात, व बायकांना निषिद्ध मानतात, याच्या 
दर्शनानें पुरुषांना सप्तजन्म ब्राह्मणत्व प्राप्त होतें, 
व बायकांना सप्तजन्म वैधव्य प्राप्त होतें अजी 
समजूत आहे. कासत्तिकस्वामीचा हिमायती 
पु०, कार्तिकस्वामीच्या भिडेच्या वि० केवळ 
ब्राह्मणयोनींत जन्मलेला मात्र,. परन्तु विद्या 


कात्स्न्यं 


इ० त्राह्मणांचे युण कांही देखील ज्याच्यांत नाहात 
तो ब्राह्मण, ( हा वावप्रचार निंदाप्रचुर आहे ) . 
कार्तिकी स्त्री> कात्तिक महिन्यांतल्ल एकादर्शा . 
आपाढी व कात्तिकी वा हिंदूंच्या दोन महा 
ए्कादशा आहेत व त्या सर्वांस पाळाव्या लागतात. 

कार्त्स्त्ये [ सं० ४त्र्न ( मह० सव ) चें भा? 
चा० ना० ] साकल्य; पूर्णता. 

कार्षण्य [सं० कृपण ([चिक्र ) याचे भा० 
वा० ना० ] न० 2 कृंपणता, कंजूपपणा. २ 
मनोदोबंल्य. २ कर्मापणा, कमतरता. 

कापांस [ सं० ] पु० 2 कापूस. 
शीचे झाड, वि० कापलासंत्रंवी. & कापासास्थि 
न० सरक्री. कार्पासनालि (-सि-) का स्त्री 
खुताची चाती. कापांसगुण पु० कापसाचा 
धागा; सूत. 

कार्सुक ( सं० ] न० वनुभ्य, चाप. 

कार्य [ सं० ] न० ८ जे कांही करावयाचें 
तें; कर्तव्य. २ अंगीकारलेले कृत्य; कांही उदिष्ट 
मनांत ठेवून उपक्रामिळेलें प्राय: मोठें आणे मह- 
त््वाचें काम; कांडी इंप्सितसिव्यर्थ चाल्वलेली 
किं० केळेली कामागरा. २ डोप्सितार्थ; उद्देश्य; 
साध्य. ४ पारिणाम; फळ: उ० पदाथांचे आकार- 
मान वाढावणें हें उप्णतेचें एक कार्य आहे. ', लम, 
मुंज, इ० जे धार्मिक विधि ते प्रत्येक. ६ ( काय- 
द्यांत ) वाढ; दावा. ७ ( व्याकरणांत ) विभ- 
अत्यादिकांच्या योगाने शब्दाच्या रूपांत किं० 
अर्थात जे बदल होतात ते.वि०कर्तव्य;करावयास हावें 
अले; करावयास योग्य. & कार्य उरकणें अंगि- 
कारलेळें कृत्य, ल्म, मुंज, इ० विधि संपावेगें. 
कार्यादर दृष्टि देणें इष्टार्थांची ह्याने न होईल, 
आणि त्यांत यश मिळेल हें व्यानांत ठेवून वागणे, 
कार्यास लावणें सत्कार्या किं० योग्य ठिकाणीं 
उपयोजिणे; सार्थक होईल अद्या तऱ्हेने उपयोजिणें . 
कार्यकर्ता वि> १ आपल्या हातून दुसऱ्याचे 
जं कार्य होईल तें करण्याचा ज्याचा स्वभाव तो. 
२ कार्यक्षम, उत्साही ,परोपकारी वुद्धीचा , मनुप्य ,- 
असे देशाचा पुढारां, नेता, इ०. कार्यकारण भाव 
छु० साध्य आणि साधन यांचा परस्परांशी जो 
संबंध तो; उ० मृत्तिका आणि घट यांच्यांत कार्य- 
कारणभाव आहे. अश्नीपासून धूर निघतो; असि 


> कंपा- 


काल 


हे धुराचे कारण आणि धूर हें अर्भ्ञाचे कार्य; आश्नि 


: आणि दर ह्यांच्यांत जो संत्रंध आहे त्याला कार्य- 


कारण भाव म्हणतात. कायंप्रयोजन न० विवा" 
हादि,मेञवान्या , वगैरंभारखे प्रसंग किं उत्सव, 
कार्यभाग पु० इष्टार्थ; उदेद्य; उदिष्टार्थ; जें करा- 
वयाचे योजिले त्याची सिह; उ८ आपला कार्य- 
भाग उरकला काँ कोणो कोणास विचारीत नाही! 
कार्यभार पु० 2 कारभार. २ जें कांही करा- 
वयाचे त्याचा बोजा किं० जत्रावदारी ० 
जोखीम .कार्यवादी , कार्यवादु , कार्यसाथु वि 


। कामसाधू ; आपमतल्तरी; कोणीकडून तरा आप 


काम साधावे एतदर्थ गोड बोलणें, आजबें करण, 
इ० प्रकारें जो वर्ततो तो. कार्यलाःधक वि० 
कार्य साधणारा; ज्याच्याकडून कार्य स॑ 
व्यावयाचें तो-हस्तक, गुमास्ता, ३४०. २ का. 
प्ताध्रू; आपलें काम साथून वेण्याकडेच ज्यांची 
राटि असते तो. कार्येसिक्धि स्री? कायीची तर्फ, 
लता: इष्टकार्य फल्टूप होणें. कार्यक्षम वि० ् 
अंगीकृत कार्य करण्यास, कि० पार पाडण्यात! 
लायक किं० योग्य ( मनष्य ). २ उदिष्ट कार्यात 
उपयोगी पडेल असा ( पदार्थ ). कार्याकारण 
वि० आवश्यक कायोच्या निर्वाहापुरता; डत 
काय उरकण्यास पुरसा; जख्टी महाग 
कार्यांची वस्त, कार्यांची वस्त स्त्री० ९ > 
कामो किं० हरणक प्रसंगा. उपयोगी भ 
( माणूस कि० पदार्थ ). कार्यार्थी वि० वादी कः 
फिर्यादी. २ कार्यसाधू ; आपमतल्वी. २ क्त 
कार्य नेटाने चालविणारा . के 
कार्शत्व न०, काहोत्ववात पु० री. 
( वैच्यकांत ) शरीरांत झालेला वाताचा 
कैं० त्या क्षोमामुळे उद्भवलेली विक्काति. _ मॉ 
काय [ सं० कृश (न्व्टोडका ) याच 
वा० ना० ] न० किडाकेर्डातपणा; कृशता; 


कळेंपणा . 
कुळ्प पु० काठा 


काल वि० काळा; काळानिळा. 
ळ्या 
वर्तमान दिवताच 


हार्ड” 


रंग; काळानिळा रंग; तावळा रंग. & 
स्त्री८ यमुना नदी. 

काळ न० किं० अ० च्या 
पूवीचा दिवस, किंवा वर्तमान दिवा" द्रव्य, 


काळ, काळ [ खं० ] पु० १ शत? 


काल 


२९६९ 


काल 


वर्तमान धा तिहानों जो व्याप्त, व ज्याच्या संभा- 
वसेनें या तिहींचें पृथक्रू ज्ञान आपणांस होतें तो. 


२ [काल ] या काळाचा कांही विशिष्ट किवा 
विाश्ेष्ट युणान्वित. परिच्छेद, हिस्सा, अवाध, 


किं० भाग. ३ योग्य समय; अनुकूल वेळ, » संकट- 
समय; दुःखाची वेळ. ५ यम; अन्तक. ६ मृत्यु, 
कँ० तों येतो ती विशिष्ट वळ. ७ ज्यापासून मर- 
णाचें भय असते तो,-सपं, वाध, शत्र, आत- 
तायी, इ०. ८ वेळ; समय; उ० घामान लोकांचा 
काळ काव्यश्ात्मविनोदाने जातो .५परमेश्वर्रा इच्छा , 
जिच्या नियंत्रणानसार इहलोकचे व्यापार चालतात. 


: अन्य संकटांतून वांचविणें किं० सोडावेणे. काळावर 
. दृष्ट क० दाष्टे ) देणे किं० ठेवणें १ अनकूल 


१० [काल] वैशेषिकांर्ना जा नऊ दव्ये काल्पिलां 


आहेत त्यांपैकीं एक. १९ शान. १२ रुद्र, १३ 
[ काल ] (संगीतांत ) गांताचां वळ माजण्याचे 
माप म्हणजे ताल; या तालांतील मुख्य टाळीस सम 
न्हणतात; इतर टाळीस साधारण टाळी किंवा ताल 
म्हणतात; व सोडावयाचा जी टाळा ती * काल * 
होय. १४ [ काळ ]( लक्षणनें ) ज्यापासून ताटशा 
इतर उपयोग नसता जा भांडण खर्च, भोजन 


कांस किंवा अन्य तर्‍हेनें नुकसान करण्यात मात्र 
: भराटीचें किं० सद्दीचे दिवस प्राप्त होणे. 


कारणीभत होतो तां मठुष्य, जनावर क० 
घदार्थ; उ० भाकड म्हेल खावयाला काळ ! उ० 
डन्दूचा कांहीं उपेयांग नाहा ,ता ।नवळ खचत काळ 

१'५ परिस्थिाते; पॉरोस्थिताचा यक्तायुक्तता 
वर्तमान पार 
काळ, देश, परास्थात, €० कांची अनुकलता किंवा 
प्रतिकलता पाहून तद्वोथानुरूप वागणे कि आच- 
रणें ( कांहीं गोष्ट करण्याकरता 3). काल साधणे 
कांहीं करावयास योग्य सॉथ मिळावणें, किंवा 
अनकूल समय गाठणे कालकाल भविब्याते, 
छाळोकाळ भविष्याते एखाद) गोष्ट आज नाहा 
उद्या केव्हां तरी घडून यईल; कव्हा तरी ती सिद्ध 
होण्यास अनुकूल समय प्राप्त होईल ! काळाच्या 


स्थिति. & कालदेशतारतम्य करणें . 


' काळानें हातीं धरणें 


संधीची वाट पाहणें. २ आपल्या हिताच्या दर्शनें 
चालू परिस्थिते आजमावून पुढील पारि- 
स्थितिसंबंधी धोरण बांघून आपल्या वर्तनास 
इष्ट वळण लावणें. काळ आला होता पण वेळ 
आली नव्हती (“ काळ * याचे ५८ आणे ६ हे 
अर्थ पहा ) यमदेव प्राण हरण करण्यास आला 
होता पण प्राण जावयाची वेळ आला नव्हती 
म्हणून वचाब झाला ! म्ह० नाऱच व्हावयाचा, 
पण थोडञयाने बचावले आणि घात व्हावयाचा 
टळला ! अमुक झालें असतें तर महात्तंकट ओढवते, 
पण इंशधरी कृपेनें तसें झालें नाही. व सेकट 
टळले. काळ विन्मुख होणें, काळानें घेरणें 
कें० वेढा घालणें प्रतिकूळ परिस्थितीच्या तडा- 
क्‍्यांत तांपडणें; दैव प्रतिकूल होणें. काळानें 
ओढणे किं० बोलावणे (* काळ "याचे ४व 
५ हे अर्थ पहा ) मृत्युवश, [के० संकटवश होणें. 
( “ काळ ? याचा 
तिसरा अथे पहा ) काळाचे आनुकूल्य असणें; भर- 
काळानें 
मागें पाहाणें कि० काळ फिरणें काळ प्रतिकळ 
होणे; परास्थेति उल्टणे; सदीचे दिवस संपणें; विपे- 
त्काल आंढवणें. खायला काळ धरणीला भार 
किंवा खाण्यास काळ भूमीस भार अमुक मनुष्य 
निरुपयोगी असून शिवाय उपद्रवकारक आहे असें 
दर्शंवावयाचे असतां या वानप्रचाराची योजना होते. 
आपण स्वत: जा कांहीं करीत नाहीं आणि दुस- 
र्‍्यास मात्र ज्याच्यापासून त्रास होतो असा . मार- 
त्याचा गुलाम पळत्याचा काळ आपल्याहून जे 
वरचढ त्यांच्याशीं मात्र लीनतेनें वागणारा, पण 
आप॑णाहन जे कमजोर किंवा कनिष्ट त्यांना विनाका- 


' रण छळगारा ,पीडणारा /के० सतावणारा जां कोणी 


तोंडा देणें किं० घालण ;काळाच्या दाढेत देणें 
जेथें मराण किंवा तत्प्राय अन्य भापण संकट आहे | 


तेथें ए॒काद्यास ढकलणे, लॉटण ॥%० जावयास भाग 
उडणे. काळाच्या तोंडीं किंवा दाढत पडणें 
क्रेंवा सांपडणे सृत्युवशा हाण [कवा उृत्युप्राय अन्य 
संकटाच्या तावर्डात सांपडणे. काळाच्या तोंडांतून 


किं० दाढेंवून ओढणे रृत्यूपासून कवा सृत्युप्राय 


4 भु 


मनुष्य तो, किंवा जें कोणा राष्ट्र तें. कुऱ्हाडीचा 
दांडा गोतास काळ (गोत [ सं० गोत्रन्कुटेंब 
कुळ |) स्वाथांसाठो [कवा केवळ दुष्ट उळ्धांन शचूस 
मदत करून स्वकीयांच्या नाशास कारणीभूत 
होणारा जो कोणी अथम देशद्रोही तो. काळाचा 
काकडा पु० जणों काय स्रृत्यूस फसवून. जो बहुत 
दिवस वांचला अद्या मनुष्यास लावतात; किवा 


काल 


अतिशय मोठ्या दुखण्यांतून ।क० संकटांतून जा 
वांच्ला त्यास म्हणतात;वृद्धावस्थेतही जा सुद्ड आह 
त्यास म्हणतात. ( काळाची काकडा ह ल्याला 
ख्प ). काळाचा काळ पु० यमासही जो काळा- 
सारखा वाटावा असा भयंकर आणि भीपण मनुष्य. 
काळाचा फेरा पु० यमाचे किरावयास निव णें 
म्ह० महासंकट, काळांतून ओढळलला ॥व० खाव- 
याला न मिळाल्यामळें किडकिडोत; उपासमारासुळ 
मरावयाचाच पण मेला नाहीं असा जा ता. काल 
ब -काळ ) कंटक पु० ८ मोठां आपात्त संकट: 

:ख.२आपत्तिकारक;कडागती लावणारा, ॥क०द2 
मनुप्य. कालकल्का [ काल--अकाल म्ह० वळ- 
अवेळ] पु० आगामी कालाची पूवसंभा।वत वप 
मता , वक्रता, विपरीतता, क्रि विरुडता; उ० 
सद्याच्या पारर्थास वाघार्चे सामान असाब,न जाणा 
कालकला आहे. क्रि वि० आगामी कालाचा जा 
यूर्वसंभावित विपमत[, वक्रता, ४०  तत्समया; 
उ धान्य वेऊन ठेवावें, कालकलछा उपयोगी पडेल 


३७० 


कालकूट न८ ससुद्रमथनसमया जा चेवडा रत्न , 


निघाली त्यांतील हें उदग्र विष होय. ते अकर 
प्याला, पण त्याचाही गळा त्यायोगे काळानिळा 


झाले, 


झाला व त्यास * सील्कंठ ? हे नांव प्राप्त 
कालकृत वि० ( कायद्यांत ) असुक अमुक 
गोष्ट अमुक अमुक अववांत मो पूण करीन अक्गा 
कालनियंत्रणेनें वड. कालक्रमण न०, काल- 
क्रमणा स्त्री? १ काळ घालविणे; दिवस कठिण 
काळ घालविण्याची किं० दिवस कोटण्याचा 
रीति. झालगती स्त्री”८शकाळाचे गमन व त्यायांग 
घडून येतात तीं स्थित्यंतर ( वदाषत: प्रातकू 

विरूद्ध, किं० वाइट); उ० कालगात वाचत्र आहे ! 
जेथे अवघ्या शतकापूवी स्वकीयांचे राज्य होते 
तेथें आज परक्यांचे निशाण फडकावे ना ? 


२ उल्यार, विलंब, दिरंगाई. कालगुजारा 
पु०, कालगुजारी, स्त्री”, कालयुजराण, 
कालगुद्राण न० विषमकालो यथाकथंचित्‌ 


जो नेर्वाह तो; विपत्कालीं अनेक संकटें सोसून 
कसावसा केलेला निवोह, 
काळचक्र न० काळाचे फिरते चाक;- 
ज्याच्यामुळे अनुकूल किं ० प्रतिकूल स्थित्यंतरं घडून 
भतात, २ काळाचा साततिक ओघ ;-ज्यायोगें 


| ज्यातिप 
कालबेल 


काळ 


आजची परिस्थित उद्या पाल्टने.कालत्रय न८भत? 


वर्तमान, व भावेण्य हे तिन्ही काळ समुद्ञवान 
कालत्रया क्रिळ चवि० माग शि 0101 कंवा ष्ट 
केव्हांही; आजन्मांत: ( नकाराथी प्रयोग ): ३० 

नार्‍या टोप्याच्या 


नाहटा! काल दुड पु० 
ळा मारलेला रट्टा 


सग 


12/॥॥९ 


हातून काललया 


2 म्‌त्यु यमाने पातका माण 

किं० तडाखा. कालढदशा म्या» व्टाच्या सात” 

तिक प्रगभनामुळ येणार] स्थित्यंतर, ( क्रेफरण; 
च्या प्रग” 


बदलणे, पालर्ण ). काळ'वर्म पु० काळा 
मनामुळे नैसर्गिक रात्या होणारे परिणाम कालाचा 
नृण 1१८ प्रभाव. कालानवाह पु० द्ररा जा 
गरजा भागविण्याचा त्राल ॥वि० उयाग कालळपर्रई 
क्रिे2 वि० कालाच्या अनरोवानें. कालपाश षु 
यमाने पातकरयावर जाळे, "की 
पाश्रिक पु० सरकारच्या हुकमावरून अपर! 
फार्शी देतो तो मांग. कालपुरूप पु० ८ यमई 
२म्राह्मणांना दान द्यावयाकरतां जो यमाचे! क 
पुतळा करतात आणि ज्यांत दव्य ठोकळ. हट 
तो. ३ कोणीही यमदृतप्राय भर्यकर क ओक 
मनष्य. कालळवेल स्त्री> पतण,. 
गांगण ( कालबेला गासाव 
पु० गोसाव्यांचा एक आढ 
थर, बिंवा त्या पंथाचा अनयायी जो गा तां 
कालळबेला (-ल्या ) ३० गोंसाव्यांचा का 
नामक जो आखाडा त्याचा अन्‌यायी . क 
पु०, कालमाहोत्म्यन० कालाचा 
बिष्णुता , थोरवी, इ०.कालमान न?९ _' वर्धा 
किं० त्याची रात.किं० २कालाचे [०९ व्य श्रिधि 
प्रमाण,रेकाळाचे म्ह०चाळू स्थितीचे व ट्र 
स्वरूप, ४ परिस्थितीच्या वांट्या'च काहा ह्मा 
दिक्षस झुकणें; उ० देशाच्या पुढाऱयास 
पाहून वागावें लागतें; उ० आजच रावे 
फिरलें आहे म्हणून या रिक रि 
ढंग चालतात ! कालयुक्त पु० साटा! र स्त्री 
वावन्नावा जो संवत्सर तो. कालरांत्रि? . ब्रश” 
खरी० १ काळोखी रात्र. २ वमा ताळीती€ 
३ दिव्यांची आरास करतात ती १ य्रका 
अमावास्येची रात्र. ४ सृष्टीच्या 
राव,-जिने दुर्गादेवीची मे 


टाव, त्ल्ल 


काल 


५ मनुष्याच्या जीवितांतील एक विशिष्ट रात,- 
सच्त्याहत्तराव्या वर्षातील सातव्या महिन्यांतील 
सातव्या दिवशीची रात्र. कालवंचन न०,काल- 
चंचना स्थी०१ कालापहरगं; काळाची फसवणूक .२ 
आलेल्या विषम काळों कसा तरी केलेला जो 
निवोह तो. ३ मृत्यूला फसाविणें; मृत्यूचा समय 
टाळणें; ( योगी लोकांस कांहीं विशिष्ट आसन 
घाळून समाधिस्थ राहून हें करतां येतें ). काल- 
साधन न०९२ स्नान, संध्या, इ० कर्मे करावयास 
जो विशिष्ट काल सांगितला आहे त्याच वेळा तों 
करणें. २ विवक्षित मुहूतादिकांची योग्य वेळा 
जाणण्याचें साधन ( घटी,तुरींय ,इ० ).२ कोणतेही 
कालगणनेचें किं० कालमापनाचें साधन ( घड्याळ 
वरे ). कालसूत्र न० दवरेपा; नियतीचा नियुक्त 
किंवा पूर्वनियाजित मागे. काळहरण न० १ काळ 
घालविणे; कालक्षेप, २ कशी तरी विपमवेला 
निभावून नेणें किं० पुंढें टकलण्याचा प्रयत्न करणें 
करिं तदर्थ केलेली हिकमत. कालह्याने स्त्री० 
कालापव्यय : वेळ घालविणे; काळाचा दुरुपयोग 
कालक्षेप पु०१ वेळ धालविणें(कोणत्याही प्रकार) 
२ कालहरण;कालापव्यय.३कठिण समय कसा तरी 
निस्तरून नेगें:येनकेनप्रकारेण दिवस साजरे करणें 
कालज़ वि युक्त वेळ कोणती, अयुक्त कोणती , 
हें जाणणारा; चतुर; शहाणा; धोरणी. काल्याम़्े 
छु० जगाच्या प्रलयकालचा आजे. कालातिक्रम 
पु०, कालातिक्रमण न० वार्य वळ टळून जाणे 
उदार होणें; कालाच्या मर्यादेचे उलंघन. काला- 
ध्यक्ष पु० सूर्य. कालाशुाक्ते स्रा०, कालाशाच 
न० जन्म किं० मरण ह्यामुळे कुटुंबांत आलेलें सोयर 
किं० सुतक. कालाष्टक न० १? आपाढ माहि- 
न्यांताल प्रतिपदेपासून अष्टमीपर्यंतचे जे आठ दिवस 

या दिवसांत काळभैरवाचे अनुचर उपवास 
करतात व त्याची पूजाअचा करतात. २ काळ- 
भैरवाच्या शांत्यथ॑ किं० प्रसादार्थ आठ ब्राम्हणांस 
भोजन घालणें, कालाष्ठसा द्या० १ कातिक किंवा 
मार्गशीर्ष मासांतील कृष्णपक्षांताःल अष्टमीच्या ज्या 
'तिथ्या त्या प्रत्येक. २ ( विशेषतः ) कालाष्टकां- 
तील अष्टमी. ३२ कोणत्याही महिन्यांतील कृष्णप- 
क्षां्तील अष्टमी ( साधारणतः). काळकष्ट पु०अ० 
व० दैव आणि कष्ट; उ० काळकष्टाचा हक्कमाल 


३७१ 


काल 


कधी ञ्ञात नाहो; ( म्ह० आपले निर्यातीनर्याजित 
व स्वकष्टाजिंत जें कांहां तें कवा चुकावयाचें 
नाहां,त्याची प्राप्त व्हावयार्चांच). काळाकष्टाचा 
वि० नशिवांत असळेला व मिळविलेला ( पसा, 
भोग, काम, इ० ). काळःकाळ क्रि वि 
फार पूवींपासून;पुष्कळ दिवसांपासून.काळखडा पु 
2 जो आते दुर्जन आहेव जो मरावा अशी सर्वजण 
इच्छा करतात पण जो मरत नाही तो.२ ज्याल्य 


किर्ताही मारलें तरी त्याचा ज्यावर तिळमात्र परि- 


णाम होत नाहों असा चिकट आणि लोचट मनुष्य. 
काळगत स्त्री० “कालगाते? याचें अपभ्रष्ट रूप: 
विलंब्र; उशीर; दिरंगाई; उ०माझें काम काळगतीवर 
लोटूं नको ( म्ह० तें ल्वकर करून टाक ). 
काळज्वर पु०विषपमज्वर, मुदतीचा ताप. काळ- 
झोंप स्त्री० १ मृत्यूची झाप म्ह०मृत्यु. २(ल्क्षणेनें) 
ज्या वेळीं विलक्षण आपत्ति ओढवतात व आपल्या 
हातून त्यांचें निवारण होत नाही ती देळ;उ०प्रत्यहा 
शत्र तुम्हांस नागवीत असतां तुम्ही आपल्या काळ- 
झोपेतून उठत नाहां ना ? २ मूर्च्छा. काळातोथ्रे 
स्त्री ० मृत्यादेन; ( क्रि० येणें, भरणें ). काळघाड 
स्त्री० सर्वस्वी नाश व्हावयाजोगी जी आपात्ते तिचा 
अकस्मात्‌ कोणेकावर जो पात होतो तो (आझ्ञे, 
चोर, इ०्कांचा ). काळःधात स्थी० कालगण; 
कालाचा प्रभाव; उ० यंदा काळधातच अश्शी आहे 
म्हणून सर्वत्त अनावृष्ि झाली. काळानिद्रा, 
काळनीज स्त्री० मागे “ काळझांप ? पहा. काळ- 
पुळी स्त्री”, काळफोड पु०, काळपुई खरा० 
मनृष्याच्या पाठीच्या कण्यावर जी पुळी [के० फोड 
येतो, व ज्यायोगे मनुष्य प्रायः मरतो, तो विशिष्ट 
फोड किंवा पुळी. ( ही पुळी इतस्तत: चळते, व 
ती चळेनाशी झाली म्हणजे माणसाजा मृत्यु गांठतो) . 
काळप्रसंग पु० काळवेळ; कालमान व देदमान; 
काळ आणि परिसिथाते यांची युक्तायुक्तता; उ०नो 
सुत्सद्दी काळप्रसंग पाहून चालता तो लोकाप्रेय 
होतो. काळभैरव पु०शिवाचें एक खूप; शिवाचा 

एक अवतार. काशीक्षेत्रो याचें देवाल्य आहे. 
त्यास ' काशीचा कोतवाल ? असे म्हणतात.काळ- 
रोग पु० कोणताही भयंकर रोग. काळवार पु० 
माणसाचा घातवार किं अशुभादेन. काळवेळ 
स्त्री १ आपात्तिसमथ; उ० काळवेळ कधो सांगून 


कालगूत 


कां थ्रते ? २ काळप्रसंग; कालमान; सद्यःस्थितीचा 
इष्टानिष्टता; उ० काळवेळ पाहन वागतात तेच 
शाहाणे. काळवेळ, काळवेळा (-ला) स्त्री? 
एक विशिष्ट दुष्वेला ( शिवादिलिंग्वित अथी सांगि- 
तळलेली ); शनीचा काळ; ( प्रत्येक दिवलांताल 
ठानींचा मानलेला जो काळ या वळा सव क 
निपिद्ध मानला आहेत ). काळान्तररी क्रि 1व८ 
काल्लयीं; कल्पान्तरा: जन्मजन्मान्तरा; ( नका- 
राथीं प्रयोग ): उ० ही गोष्ट माझ्या हातून काळा 
*न्तरा व्हावयाचा नाहा 
कछालगत [ थॅ० कला र्‍युप्त ] न? ८ त्राहर 
दसऱ्यास न समजेल अश्या तर्‍्डेनं विवक्षित कार्यं 
होण्यासाठी कर्व्यांने यंत्रादिकांचे ठाया जी युप्त कळ 
ब्रेनेर ठेविळली असते त. २ अशी कळ असलल 
यंत्रादिक त. २(लक्षणन) आपल्या उच्छप्रमाण [क० 
[याप्रमाणे व्यवहार चालावा एतदर्थ दुसऱ्यास न 
कळेल अद्या तऱ्हेने वांधिलळल गप्त सू कि०गप्त संथान 
कालण न० कालवण, 
कालथा पु० उल्थने; कल्या. 
कालपी, कालपीसाखर स्त्री८ 
वडीसाखर. र 
कालमील, कालमेल स्त्री० 
अस्वास्थ वाटून तळमळत पडन राहणे; 
लोळणें. 
कालमेह [ सं८ | पु० ज्या विकाराने लववी 
काळी होते तो विकार. [म्ह०रेचक मीठ. 
कालवण [ सं०८ |] न० एक प्रकारचे सारक 
कालव न० ८ ससमुद्रांतील एक जंतुविद्ेष, २ 
त्यांचें कवच. [२ लडान गाय. 
कालचड ,क्रालव्हड स्त्री< १ गायीचे ल्यपन्य, 
क्राळवण [ म कार्लावणें | न० भात इ० 
कालविण्यासाठा जें ताक वगैरे आपण धेतों ते. 
कालवणें, काळविणें, कालिवणं स० क्रि० 
कांहा घन पदार्थोत द्रव पदार्थ घालून ते दोन्हीं 
एकरस होण्याकरता, त्या दावांचे ब्थाये [ग्य ल॑ मिश्रण 
व्हावयाकरता, ता इकडचा [तकडे करून हाल- 
बेणे; उ० भात कालावणे, डांगर कालावेण, मेत- 
कूट कालावेणे, बोडण कालावेणें, ३०. पोटांत 
काळवण २ पोटांत वित्तादिकासुळे ढवळणे. २ 
९ ल्क्षणेणे ) मत्सर प्रस्त दाणे, प्राण कालळवणें जीव 


एक प्रकारची 


गडवडां 


ज्वरादिव्यथंसुळे 


३७२ 


कालायल 


गल्वलगें क्रि धावरा होणे, विटाळ कालवणें 
विटाळ आला असतां इतरत्र स्पद्यानि ता प्रसृत 
करणे. कालवाकालव [म० कालावणे] स्त्री” ९ 
वाटेल ने पदार्थ वाटेल तस एकात़न करणें; याग्य, 
अयोग्य, अश्या असेक जातांच्या पदार्थांचे मिश्रण) 
एकत्रीकरण. २ कांही एक गोष्टींचा वादांत वगैर 
विचका करण्याचा व्यापार; संदर्भास वगर सांडून 


. वाटल ता विधान करण्याचा प्रकार. २ लक्षणे ) 


पोटांत ढवळाढवळ होणें: कांढा मनोविकार प्रत 
होऊन जिवास वाटते जी नितान्त अस्वस्थता ता 
ग्वळवळाट उडणे अकवराने चितोड राहर 


उ 


, कात्रीज केलें म्हणून राणा प्रतापाच्या पोटांत( किंव 


मनांत ) कालवाकालव होऊन ( किंवा उडून ) जात 
असे. ४ ( लक्षणेने ) विटाळ इतस्तत: प्रसृत कर"! 
कालवा [ सं० कुल्या ] पु० 2 नथाद्रिकांच 
णी इतरत्र न्यावयाकरतां खणून जो माग करतात 
१ म० कालांवण |] संमिश्रण 
काला [ म० कालावणं] पु० 
इ० कांत, दही , वंगेरे घालून वेळेला 
किं० लब्या. २ कोंहोळ, भापळं 
त्यांत तिखट, मीठ, ३० घालून सांडग 
करतां जो गोळा किवा मिश्रण करतात ९ 
दढाकाला, 
काल्याकेत्ता पु० 2 हरण्क जाताच्य प 
थांचा समुदाय किं० भरणा. २ सटरफटर व्स्तः 
ढीग; अनेक प्रकारच्या वस्तूंची 
प्रकारची धान्ये समुः्चायानें (क्रि० पप्क 
नासणे, इ० ). ४ माड, पोफळी , ऊस , 
मध्यें लाविलेला भाजीपाला वा. 
कालळाप [ सं० ] पु० 2 डोक्या ध्यता* 
सर्पाची फणा, ३ कलाप व्याकरणाचा . _ व्र 
४[ स॑० : कलापक ? चा अपभ्रंश ] वा. 
बनलल एक वाक्‍य [ ऱ्च 
कालळापाक[ सख० कलापक ] न? र 
कालाभुली, कालाभूल स्त्री? !/" ' दक्वा 
भूक, इ० कांमुळें वाटणारा अस्वस्थत 
पोटांत होतें ती कालवाकालव ( क्र? यग 
कालायस [ सं? काल म्ह०_१' 
म्ह० लोखंड ] न० 2 पोलाद ( ३ 
असतें). २ लोखंड. 


भात भाकरा/ 
गाळा 1मैश्रण, 

डर विसरा 
करण्या” 


1. पदा” 


कालिक 


कालिक [ सं० काल] वि० 2 काळासंवंचींचा . 
२ वेळेवर होणारें. ३ इहलोकचें; अक्याश्वत. ४ 
( समासांत ) कांहो विशिष्ट काळचे; "कालीन; 
उ०चिरकालेक ह्०्चिरकाळचें किं० टिकणारे. & 
नियतकालिक न० ठराविक मुदतीनें ॥किं2 अव- 
धात प्रासिद्ध होणारे. कालिकव्राद्वे स्ी०,कालिक- 
व्याज न० मुदतीने देण्याच व्याज. 
कालिका , काली [ सं० ] स्त्री एक देवी; 
दुर्गा. हिला कालकाइ,. कालिकाई, काळकाई, 
असेंही म्हणतात 
कालिका [ सखॅ० ] स्ी० ८ हप्त्याने धावयाची 
पदार्थांची किंमत. २ मुदतीनें चयावयाचें व्याज. २ 
काळेपणा. ४ काळा रंग; शाइ. ५ पावसाचे ढग. 
६.ढगांची काळोखी. ७ सोनें, इ०्तील होण. ८ 
कानांतील रक्तवाहिनी. ९ काळीज. १० मद्य; 
मदिरा ह [ कलिंगड, 
कालिंगड,काल्िंगण [ सं० कालिंगी ] न८ 
कालळिंगडा पु० संगातांतील एक रागविशो 
( हा राग रालीच्या शेवटच्या. प्रहरांत गातात ) 
कालेंदी [ सं० ] स्त्री> यमुना नदी. & 
कालिंदीसोदर पु० वम 
कालिमा [ सं० कालिमन्‌ पु० ] स्त्री १ 
काळेपणा; काळा रंग. २ ( लक्षणेन) कलंक; डाग 
लांच्छन; उ० त्या हिंदू स्रीनें एका आवेवाशी निका 
लावून आपल्या कुळास कालभा फासला (लावला 
आणला ). 
कालिया [ स॑० कालिय ] पु० यमुनेंत गरु- 
ढाच्या भयाने लपून राहिलेला एक प्रचंड सर्प. & 
कालियामदृंत पु० श्राकृष्ण. न० कालियनामक 
सर्पांचा नाश. ( “ कालेय़ा > ह मराठोंतील रूप) 
काली [ सं० ] स्थी० कालिका देवी 
कालीन [ सं० ] ४व० ववाशष्ट काळचा 
याचा समासांत अत्यपंदीं उपयोग करतात; जलें 
तत्कालिन म्ह० त्या काळचा; एतत्कालांन म्ह० या 
काळचा: समक्रालीन म्ह० त्याच्याच वळचा 
कालू. न० समुद्रांताल एक लहान प्राणी 
कालव. काल स्त्री ० त्या प्राण्याच कवच 
कालू पु०, स्थी० न० सनई म्हणून वाज- 


त्र्याचें वायुवाच. 


कालें , काळ न०केळ ी चवई वह्या नातीच्या 


२७३ 


कांबणं 


झाडांच्या घुंवाचा जो सोट त्याचा गाभा. ह्या 
कालाची भाजी होते आणि त्याच्या पाण्यांत पाप- 
डाचें पीठ मिजवितात. &काल्यासारखा, कि० 
कालासारखा गार किंवा थंड आतेराय थंड, 
( हात, पाय, इ० ). 
कालेंबेळं न०गृप्त कृत्यें;चोरटे धंदे किं०खटपटी; 
लफंगेगिरीचे माग; मसलती; काळीवेरी कृत्ये. 
काल्पानिक [ सं० “कल्पना? पासून विश्षण ] 
वि० कल्पित; कल्यनेनें रचलेली;खरी म्ह० घडलेली 
नव्हे अश्शी; बनानट, खोर्टा , (गोष्ट, हकोंगत, इ०) . 
काव स्त्री० तांवड्या मातोंतील एक भेद. कावेचे 
दोन प्रकार आहेत ,-लोखंडी काव आणि सोनकाव .. 
कावकाव स्त्री०, न० ? कावन्याचें जे ओर- 
डणें तें. २ ( लक्षणेने ) कर्जदार, याचक, वगैरे 
* य़ा, या * म्हणून जो गिला करतात तो. २ लात 
येण्याइतकें एखाद्याचे कांहीं मागणें; कांहीं गोष्टी- 
बद्दल लोचटपणाची व हावरेपणाची केलेली कटकट. 
४ निंदकांनीं एकाथा माणसाबद्दल केलेली आरडा- 
ओरड; निंदकांनी केलेल गहजव . 
कावड स्त्री १ चिवट आणि मजबूत अशा 
कांवर्टाच्या दोन टोंकांस शिंकाळी बांधून दूध,पाणी ,. 
वगैरे खांद्यावरून वाहण्याकरतां तयार करतात ते 
साधन: उ० आहिल्यावाईची गंगाजलाचा कावड 
अजूनही काशीहून रामेश्वरासत जाते; उ० महादू 
बरेच दिवसांत वासुंदीची कावड धेऊन आमचच्याकड 
आला नाहीं.२ विर्टादांडूच्या खेळांतील एक शब्द . 
छकावड्या वि० कावड वाहातो तो. 
कावडतावड, कावडदावड स्थ्री० १ तडजोड 
( गिऱ्हाईक आणि दुकानदार यांच्यामध्यें [कमती - 
वद्दल, रुगको आणि इनको यांमध्यें घेण्याबद्दल 
इ० ). २ आदलाबदल: एक वस्तु देऊन तिच्या- 
ददल दुसररी घेणें; मोबदल्याचा व्यवहार. २ व्यव- 
हारांताळ चातुय, तज्ञता, कसब ,वोरण, ३० 
काँवडळ, कंवडळ स्त्री? एक कडू फलावशप 
कावण न० तात्पुरत्या राहाण्याकरता 1० 
गऱ्हाळाकरता डाहाळ्या, झावळ्या, पळमाचचा 
पानें, इ०्चे कूड व छप्पर करून जी झोपडी कर- 


त ती 
काँवणें, काव्हणें अ०क० १ काहा दु:खामुळं 


कावती 


वावरे होणे, बावरून जाणे. २ कातवरणें, संतापणें, 
कातावणें. ३ रागानं ब्रेफाम होण. 
कावती स्त्री2 पोफळांचें राप; लहान पोकळा, 
कावरस्त्री० नपा चर;अर्ववट करवतळेळे लाकूड 
फाकटन रा किंवा जांत्याचा खुटा वरे लांपट 
[ळेळा असतां तो वट्रवसावा म्हणून जा लाकडाचा 
तुकडा, घल्यी, इ० ठोकून शिरकावतात ता. 
कावराबावरा वि० संताप, भाति, ३० भाव- 
नांच्या उत्कटतेमुळे चर्या पाल्टण्यातारखी जी 
मनाची अस्वस्थता होते ती; गोरामोरा झालेला; 
घावरळेला; वावरलेला 
कावख्स्य पु० एका झाडाच नाव 
कावल न८२ जुन, झिजळेलें, मोडीत द्याव- 
याच्या योग्यतेचे थातूचें भांडे. २ नवें असून अत्यंत 
घातळ जें भांडे त्यास लक्षणेनं म्हणतात.&कावला , 
कावल्या वि० 2 कावलासारखें (भांडे ). 
२ अशक्त, अधू, कसरीने खाऊन पोकळ केल्ले 
काष्ठ (तुळई, खांव, ड०). कावलकार्ठा,कावळ- 
काडी स्त्रो ०अगदों हलके आणि अवाक्तज काष्ठ तें, 
कावला पु० [* कालवा ? यांचे रूप] 
पु० 2 दूर अंतरावर पाणी नेण्यासाठो खणलेला 
चर. २रदी पागी दूर जाण्यासाठी जमीनांत खोद 
लेला पन्हळ क्रिं० पाट. 
कावळा पु० 2 काक; रंगाने काळा आणि 
कावकाव ओरडणारा पर्क्षिविशष. २ ( लक्षणेने ) 
अगस्व्याच्या फुलांत दोहच्या अंकासारखी जी वळ- 
लेली काडी असते ती. ३ (ल्क्षणेने) कळफुलाच्या 
त्येक सालाखाली हाताच्या पञ्यासारखे मृदु अव- 
यव असतात, त्यांतील मधल्या काठिन-काड्या ज्या 
भाजीला नकोत म्हणून टाकून देतात त्या प्रत्येक 
७ कावळी नांवाची जा ओपी तिर्चे फल.५गोडा 
( लक्षणेने ) दुर्जन; हळकटे, आणि स्वार्थी इसम. 8 
कावळा साऱ्यांचा गू खाईल पण कावळ्याचा गू 
कोण खाईल? या विदिष्ट माणसाचा हा वाईट गुण 
*कोणत्याही उपायाने नाहीसा करतां येण्याजोगा 
नाहों. पराकाष्टेंचा मळकेपणा, नीचपणा, किं० 
दुष्टपणा पाहून हा उद्गार काढला जातो; 
कावळां सोत्य़ापोवळयांचा चारा काय उपयोगी 
ज्याला ज्याची गोडी नाहों त्याला तें देणें व्यर्थ, 


कावळा एशवणें १ मृताच्या पिंडाला काव- | 


२७८ 


कावाल 
त्र्यानें स्पदा करणे. कावळा पिंडाला शिवला 


म्हणजे मताची कांही इच्छा शिल्लक राहिला 
नाहो असे समजतात. २ घरांतील स्त्री विटाळर्श 
झाली असतां वाजस बसते, त्या गोष्टींचा उलगडा 


. घरांतील मुलांवाळांस होत नाहो; तेव्हां त्यांच्या 


समावानार्थ'तिला कावळा शिवला? असें म्हणतात 


घरांत नाही ज्लोत कावळ्याला आमंत्रण अगा 
सामर्थ्य नसतां कवा हाती अधिकार नसतां पोकळ 

गना किं०रिकाम्या बढाया यांचा निंदा करतांना 
हा वात्रप्रचार योजतात .पांढरे कावळे जेथे अस 


तात तिकढे जा तू फार ज्याहाणा आहेर 
पांढरे कावळे शोधून काढण्याचे काम तुला योर 
प४६ तुययूत पसणांत जा: आम्हाला तुझा 


अडगळ झाली आहे; काळें कर ! कावळ्या 


: शापाने गुरें मरत नाहीत हलकट किं०नींच मॉ”, 


सांच्या निदेनें थोरांचे वैभव कमी होत नार्ही 


कावळेगोत न० एकाद्यास उजिंत काळ प्रात झाला 
असतां त्याच्या भोवती जो कोरकोरून डळ 
काढून येणार्‍्यांचा घोळका जमतां ता. ग 
रीतानें जमलेल्या लोकांस “कावळे? म्दणतात टे 
जे गोत तें ). कावळ्याचा डाळा ४० 

वनस्पतीचें फूल.२अगदां पातळ,वेचव आणि पा” 
कट असें जे ताक तें 


(१ ऱ्या 1 
कावा [हिं०] पु० ९वेफाम सुटलेल्या धा 


क्त 
आवरावयासाठों त्याच्या लगामाला दिलल हा 
२ ल्वाडी; काररथान ंग.&कावेखोर? 
कपटा; ग पत 


दार, कावेबाज वि० कारस्थानी 
लचा; मसलती; जो अनेक डावपेंच कर 
कावाड न० कवाड; दार. 


कावित्र न० कावा, कारस्थान. > त्रात” 
काविस्डा, कावरडा वि? १ दुखप्या* हह. 
लेला. २ तुसडा; त्रासिक; तिरसट. _ ५. १ 
काविरें न० ९ वेट. २ धुंदी. पुढें " १ वर 
काविलथा पु० पोळी, भाकरा, ण मागि 
उलधण्याचें स्वयंपाकवरांतील एक आ 
* कल्था २ पहा. लग ( जी 
कावीण स्त्री० कार्वीळ नांवाचा २ । 
झाला असतां सर्व पिवळें दिसत ) » _ञति 


कावोळ स्री० काहीळ, मोठी % 


उंसाचा रस गळ करण्याकरता कढवितारत 


कावीळ 


कावीळ स्त्री० मागे : कामीण ? पहा. 
कावेरी स्त्री» कनाटकांतील एक नदी. 
काव्य ([ स॑० ] न० रचनाचातुयं व कल्पना- 
लाघव यांच्या साहाच्याने प्रांतपाद्य विषयांत रस 
उत्पन्न होतो, व यायोगे मनोभावबना उद्गोपेत 
देऊन प्रसन्नता पावतात, अश्यी जा कवीची अपूर्व 
क्षत तो. काव्याची व्याख्या * जे रसात्मक तें, ? 
जञ रमणीयार्थप्रातपादक ते, इ० प्रकारची आलंका. 
रिक्कांना वेली आहे. & काव्यचोर पुदुसर्‍्याच्या 
वारूनवाची किं०कल्पनांची चोरी करणारा लेखक. 
काव्यसामांसक वि० £ आलंकारक, २ काव्य- 
र्ष; ममज्ञ; टीकाकार. काब्यथलिंग न० एक 
अर्थालंकार; वाक्याचा अर्थ, किं० पदाचा अर्थ, हा 
जेव्हां एकाद्या विधानाचें कारण .असतो, किंवा 
परिगामाचे कारण म्हणून वब्यावयाचा असतो, 
तंव्डां काव्यालिंग हा अलंकार होतो. विशेष खुलासा 
आणि उदाहरणें आमच्या “' अर्थालंकारांचें निरू- 
'वग २ ह्या पुस्तकांत पहा. 
काव्हणें अ० क्रे०2रागानें[किं० वेदनेने वेफाम 
इाणिं.२ आजाराने त्रासून जाणें. भयानें गांगरणें. 
काडा [ सं० ] पु० १ पक प्रकारचें तृण; 
कसाड तण: लव्हाळा.  [ विणारा एक आजार 
काशाश्वास [ सं० ] पु० छातीचा धापा टाक- 
काशा,कांध्शा [काशा याचे अनेवचन;एकवचन 
का्चितच वापरतात] श्ी०अ०व ०हरळी ,कुंदा ,॥कें० 
वान्याच्या ताटांच्या मुळ्या .& एकाद्याच्या काशा 
रडणें त्याच्यावर तोंड सोडगें; त्याची खरडपट्टी 
काढणें, 
काशिंदा, कारशिदा पु० एक वनस्पाते. 
काशी स्त्री० १ ( कोंकणांत ) ज्या क्षेत्रांत 
कलिंगडी, जिभडी,इ० लावितात तं क्षेत्र. २ कालि- 
1. जिगडा, इ० काचा जा ससुदाय तां 
काशी [ स॑० ] स्त्रा० सकल पुण्यक्षेत्रांत श्रे 
खेल जे वनारस त. ह उत्तराहदुस्थानांत गंगातटाीं 
असज्ञ प्रतिवर्षी लाखो यात्रेकरू तथे जातात. तसेच 
“कार प्राचीन कालापासून ता आजतागायत तें 
बेदादिविधचें माहेरधर आहे. & काशा रामश्धवराचें 
अंतर न० अत्यंत मोठें अंतर. काशीस भागारथी 
नेणं जेथे जी वस्तु विपुल तेथें ती नेणें हा मूरवंपणा 
काशीची वाट दाखविणे एकाद्या पोरास त्याचे 


क्क 


काष्टा 


कान दोन हातांना दावून उचलणें व आंगऱ्यांनां त्या- 
ची ताळू जोरानें चोळणें ( हें अथातच असंह्य होतें) . 
काशीस गेला काशीदास मथुरेस गेला मधुरा- 
दास पारिस्थित्यनरूप स्वताची मतें वदलणारा; 
स्वार्थी आणि अविश्वसनीय मनुष्य. काशीकर पु० 
२ काशीचा रहिवासी, २ काशीची ज्प्राणे यात्रा 
केली तो; (“काशीकरीण? हें ख्लीलिंगी रूप ). ३ 
पक्का जो धूर्त, सोदा, किं० गंड, तो. काश्वीचा 
कोतवाल पु० काशीचा काळभेरव; (तो अपरा-< 
ध्यांना दंड करतो वगैरे समजुतीवरून ). काशी- 
पट न०९ रामायणांताल अनेक प्रसंगांच्या चित्रांनी 
युक्त असा काशीहून आणलेला लांब वल्लाचा पट्टा. 
२ ( लक्षणेनें ) २ लांत्रलचक आणि कंटाळवाणी 
हकीगत. २ त्रास उत्पन्न कराणारी आणि लोचट- 
पणाची प्राथना किं० विनंती कि० मागणी . काशी- 
कळ न० काळ्या भोपळ्यासारखें एक फळ. काशी 
भोपळा पु० एक भाजीचे फळ. कोणी याला 
काशीफळ म्हणतात. काशीयात्रा स्थी०४१ काशी- 
क्षेताची यात्रा. ( काशीवात्रेचें पुण्य मोठें अस- 
ल्यामुळें आयुष्यांत एकदा तरी काशीयात्रा कर- 
ण्याची रूढि आहे). २ ( सोंगट्यांत ) दहा, पंच- 
वीस, हे डाव ओळीनें तीनदां पडले म्हणजे दान 
फकट जातें; असे दान पडणाऱ्यास त्यानें काशी- 
यात्रा केली. असें म्हणतात. काशाशिक्का पु० 
कार्शात पाडलेला एक विशिष्ट रुपया. 

काऱ्मार [ सं० ] न०१ हिंदुस्थानच्या उत्त- 
रेस जो सर्टिसोदर्यसमृद्ध देश किंवा प्रांत आहे तो.₹ 
(कॉईर्मारांत उत्पन्न होते म्हणून) केशर . या देशाचें 
वर्णन कालिदासकर्वाने केलेछ आहे व म्हणून तो 
काऱमीरांत गेला असला पाहिज अते मानतात. 
&काझिमिरी वि० काऱ्मीरी किं० काऱ्मोरासंबंधोचे 
जे कांहीं ते ( शालजोडी, केशर, इ० ). कारऱमि- 
रीमूर्ती स्थ्री० अत्यन्त ुश्न स्फाटकाची केलेली 
किं० घडवलेली मूत [ न० रक्तज्राव. 

काषाय [स०] वि० तांबूस रंगाचे (वस््रांदे) 

काष्टा [ सं० कच्छ, म० ' कासोटा ? चघाई 


तील रूप ] पु० १ कासोटा; धातराच्या [कवा' 
लुगड्याच्या डाव्या बाजूच्या निऱ्या मागे कमरेस 
खोचतात ला. २ (लक्षणन) एखाद्याच्या जो मागें 
जाता तो त्याचा, & काष्टयाचा बळक्रर [वे 


काष्टी २ 
कामविकार ज्याने ताब्यांत ठेवला आहे असा: 
स्त्रियांच्या मोहास जो बळी पडत नाहो असा. 
काष्टयाची बळकट हे त्रीलिंगा ख्प 

शरा [सं० कच्छ, म० कासाटा, काष्टा | 
स्व्री० लंगाटा ( तुच्छतनं ). 
काष्ट ( लं० ] न० 2 लांकृड; सपणाच्या , 


उपयागाचें लाकड, २ तुळई, काठा, ३०. २ 
( लक्षणन ) कवळ काढडीसारखा जो मनुप्य ता.& 
काष्टकुट पु० माड इ०्कांस चोचीने घर पाडता 
तो पक्षी; सुतारपक्षी. काष्टघंटा स्त्री» नाठाळ 
गराच्या गळ्यांत वांवतात तें लोढणे ( ते वंटेच्या 
लोलकासारखें असते त्यावरून ). काष्टतक्षक पु० 
सुतार. काषछ्ठदारू पु० देवदार. काष्टप्रदान न? 
चितेची लांकडे रचणे; चिता रचणे. काष्टमठी 
स्त्री? चिता. काष्ठमलछ पु० तिरंडी. काष्ट- 
यंत्र न० ( संकेतानें ) अपराब्यांस घालतात तो 
स्ांडा.काष्टवत्‌ क्रि वि० लांकडाप्रमाणे निश्चड- 
पणे; वाळलेल्या काटकाप्रमागे, काष्टोपघ न. 
झाढपाल्यांची जा. आंषध, म्हणजे ओपवांच्या मुळ्या , 
पाने, फळे, इ० तो प्रत्यक. काष्टापथ्ी पु० 
का्ठांषधे विकणारा; पसारा. 

काष्टा[सं०]स्त्री22 दिशा.२ १ कला किं० 2८ 


निमेप यांनीं होणारा कालावाधे. ३ अंतिममर्यादा, । 


४शर्वतरचिं मैदान .'५वायु ,डग, इ०चा आकाद्यांतील 
पथ. &पराकाष्ठा स्त्री ०आतिरेक; परम मर्यादा. 


कास पु० ( दिंप्यांच्या पारेभापेत ) २ सरळ । 


रेषेत कापड कापणें.३ सरळ रेषेत कापलेले कापड, 
९ इरातव्र किं० इरेफ म्ह० वाकडे कापलेळे कापड), 
कास ( सं० ] पु७ 2 खोकडा. २ शिंकणे. 
कास पु० 2 कुरण. २ कांही वट्ट सारा ठर- 
बून वक्षीस दिलेली जमीन.२ शेतांतील गदळ काढून 
जेथं टाकले जातें ता जमीनीचा तुकडा. & कास- 


जमीन स्त्री८ वर ' कास ? द्वितीयाथी पहा. 
कासबंदीं स्त्री निरनिराळे तुकडे पाडून 


त्यांचा दर्जा न पाहतां सरसकट कांहा वट्ट सारा 
ठरवून जमीन देण्याची पद्धात; जथीर्नांच्या सरा- 
सर्रीचच्या कसाप्रमाणे सारा ठरविण्याची पद्धात 
कास, कांस स्था० १ गाय, होस,इ० ची जी 
ओटी ती. २ कटिप्रदेश; कंवर; उ० पैढरपुरचा 
बेडोंबा कासेवर हात ठेऊन उभा आहे. ३ काष्टा, 


1: कासरा 
कासोटा, & कास घाळणें, कास कसणें कांह 


गोष्ट करावयास उत्सुकतंने सिद्ध होणे; कांडी काम 
करावयास कंबर कसणे. एकाचय्याच्य़ा कासेला 
लागणें, एकाद्याची कास 'घरणें कांडा संकटांतून 
पार पडण्याकरतांत्याचा भाश्रय करण :आपला काह 
हेतु पार पाडण्याकरतांत्या कामो जा काणी समथ 
राचा कास 
उठ्यृद्धीची 


2-7” 


धरावी म्हणज़ञ कांडी उणे रात नाही: 
कास धरा, म्हणजे अडचर्णातून मार्ग काढण्यात 
हरकत पडगार नाहा. कास सोडणं समर्थ माण- 


साचा कि्वस्तूचा आश्रय किंवा अवलंब सोडून दण 


_ किं टाकणें. काल चोरणे गायी म्हशयांनी पान्ट 


। एक वनस्पात. 


आचोळी किर्ताहि ओढली त?! 


आवरून धरणें; 
वतंन; ओटा चार९? 


त्यांतून दृ निघू नये असं 
दुवाचा आध थांत्रांवणे 
कासकुशा स्प्रा: अ०८ ब० थँडान वाडकुडर 
( कि० ण, धण ) 
कासकुस खी० काचकुच करणें; कांकूं करण: 


. साग माग धण; कचर 


कासगी स्त्री० 2 घोल्यास खरारा करतेवळ' 
घालतात जो दोरीचा लगाम तो; काज्गी . रवोड्या 
डोकें त्याहा खाळो करतां येऊं नये म्हणून १ 
त्याला एक प्रकारचा लगाम घालतात हरी ह 
कासंडी स्त्री» एक प्रकारचें धातूचे पात, 
जे प्रायः दूथ काढण्यास वार्पारतात; चरवा 
कासणंसाक्र०,अ०क्र०माग ।काचण प 
कासंदा. कासुंदा, कासोदा, काद्रादा पु 


बुंदांत भेसळ क्रां 


कासनी [ हिं० | स्त्रा० 
गड व्यापारी बापर 


वयासाठा ज्याच्या मुळया ल्व 
तात अक्की एक वनस्पति 
कासफोड, कासेफोड, काल फाड [ तळ 
कासव--फोड] पुठपायाच्या किं० हाता ब | 
व्यांस जो मोठा पांढरा फोड येतो आण नाक ) 
सांचतें तो. ( गुरांच्या पायांसही दा फोड", 
कापया क्रि» वि० ( कवितेत ) क्यात 
काय म्हणून ? कशासाठा ? 
कासर पु० कोकिळ. 
कासरा पु० 2 बैल, टाणगा, पांच 
शिंगांस किंवा वेसणीस बांधतात ती दहा हून 
लांबीची दोरी(त्यांस स्वाधीन ठेवतां याव 


२ चामड्याचा आसूड, &कासराभर किंवा दोन 
कासरे सूर्य येणें क्षितिजाच्यावर सर्य एक कासरा 
किंवा दोन कासरे डादेत होणें, ० चढणे, मह० 
सर्योदयानंतर सुमारें एक किं दान तास वेळ 
होणें. कासरा किं० दोन कासरे सूर्य राहणें 
मावळतेंसमर्या सूर्य कासराभर किंवा दोन कासरे 
क्षातेजापासून दूर असणें. सूयीस्ताला एक दोन 


२७७ 


तास अवकाश असणें,( शेतकरी लोकांत हे बाउप्र- 


चार आतिठदाय रूढ आहेत ). 
कासरी स्त्री० मागे “: काचरी ? पहा. 
कासलाी स्त्री एक औपधी वनस्पति. ही सर्प- 


देशावर आते युणकारी आहे. हिच्या फळास 


मुद्रा म्हणतात. 

कासव, कांसव [ लसं० कच्छप ] न० एक 
प्राणिविशेष. हा जमीनीवरही राहतो व पाण्यांतही 
राहतो.याची पाठ अत्यंत टणक असून त्याच्या डाली 
करतां येतात. भगवंतांनी दुसरा अवतार कच्छाचा 
म्ह कांसवाचाच घेतला होता. पु० कासफोड, 
कासेफोड; (मार्गे 'कासफोड? हा शाब्द स्वतंत्र रीत्या 
दिला आहे तो पहा ). &कासवप्रष्ट न० कास- 
वाची पाठ; ज्याला * पोटांतले ? म्हणतात त्या टुख- 
प्यावर किंवा रोगावर ही ओपधासारखी योजि- 
तात. याला कासव्याची पाठ असेही म्हणतात. 
कांसवी इरलं न० कासवाच्या पाठीच्या आका- 
राचें इरलें ( पाऊस लागूं नये म्हणून डोक्यावर 
घेण्याकरतां करतात तें ). कांसव्या रोग पु ० 
पोटांत होणारा एक रोग, 

कासवदा, कासवंदा, कालविंदा पु० मागें 
कादिंदा ? किंवा “ कासंदा ? पहा. 

कांसळणें [ सं०कांस ] अ० क्रि० दमल्यामुळे 
श्वास लागून धापा टाकणे; वास लागणे; दम लागणें. 

कांस! [ स० कांसव ] पु०१ कासव. २ समु- 
द्रांत जो उघडा खडक असतो तो; ज्याचा पृष्ठभाग 
तसुद्राच्यावर आलेला असतो असा खडक. 

कासाई स्री ( लावण्यांत ) स्रियांच्या नेसा- 
वयाच्या लगड्यासारख पक वस्त्र रि 

कालांडी स््री० कासंडी; चरवी. 

कासार[ सं०] "तळ, | 

कालार, कांसार ( ल॑० कास्यकार ] पु 
तांब्रे, पितळ , वगैरेंची भांडा करणाऱ्यांची जात, 


भ 
कासारटा 


किंवा तब्जातीय इसम, [म्कांचार] पु०काचेच्या 
वांगड्या करणार्‍यांची किं विकणाऱ्यांची जात 
किंवा तज्ञातीय इसम. &कासा रडा पु०कांतारात 
तुच्छतेने म्हणतात. कांलारथळ न० कांस्यकार 
किंवा कांचार यांच्या धंद्यावर वसविलेला कर. 
कांसारभट्टी स्त्री० वांगड्या करावयाच्या भट्टीवर 
ठेवलेला कर. कांसारभात पु० ( ल्क्षणेनें )केवळ 
फडफडीत झालेला भात. 

कांसावणें [सं० कासरवास)]अ०'क्रे०धापा 
टाकणें; दम लागणें; आ्रासोच्छास जोरानें वाहूं 
लागणें ( दमल्यासुळे ). 
__कासाविसी (-शी ) स््री० २ प्राण व्याकुल 
हाण; जीव घाडरा होणें:गुदमरणं .२ अस्वस्थपणारचा 
धडपड. ३ पराकाष्ठेची घाई किं० अर्धारपणा. 

कासावीस वि० ज्याचे प्राण व्याकुल झाले 
आहेत असा; ज्याचा जीव घावरा झाला आहे 
असा ( कांहीं दुःखातिरेकामुळें ); उ० हिरावाईस 
चांगळेंले पोहतां येत नसल्यामुळें व॒ नदीचा कांठ 
वराच लांब असल्यामुळे ती कासार्वात झाली 
( ।केंवा तिचे प्राण कासावीस झाले ). 

कासाळ [ म० कांसें ] स्व्री० नांवत इ«्दरो- 
वर वाजावितात जी मोठा झांज ती. 

कांसाळवत, कांसाळूं न? आळवांतील एक 
भेद; हें आळू साध्या अळवाहून मोठें असते. 

कासिनी स्त्री० ज्या वनस्पतीचा मुळें भेसळ 
करण्यासाठों ल्वाड व्यापारी वुंदांत घालतात ती. 
मागे * कासनी ' पहा. 

कासीद [ अ० कातिद ] पु० जासूद: 
निरोप पोंचविणारा; पत्नें नेणारा किं आणणारा . 

कासीस [सं०] न० १ मोरचूद. २ हिराकस. 

कांसें [संन्कांस्य] न० १ एक प्रकारची धातु. 
याचे वाजवावयासाठों तास करतात. २ तास 
( वाद्य ). > झांज.. 

कासफोड पु० मार्गे * कासफोड ? पहा. 

कासोटा [ म० काष्टा; सं० कच्छ ] पु० २ 
धोतराच्या किंवा लगड्याच्या ज्या निऱ्या मागें 
कमरेशीं खोवितात त्या; ( क्रिया ० मारणें, घालगें, 
खोचणें, खोवणें, सोडणें,फेडणें,सुटणें , फिटणें,इ०) . 
२ जो ज्याच्या मागें असतो तो त्याचा .कासोटा 
संभाळणें मानहानीचा प्रसंग येऊन बेतला असतां 


कासोदा 


त्यांतून बचाव करून धेणे;३० श्रामंत पॅन प्रातांनांय 
यांचा किछा ऑजक्य वासोटा । तेलंग मारा साटा 
वापू गोखल्या संभाळ कासोटा ॥ कासोट्याचा 
(-ची) अदळ विठ्ञ्यास (कि०्जांल) दहगवणाींचा 
विकार आहे असा(अ्यी). कासीटयाचा(-ची ) 
बळकट, खंब्रीर, किं2 खबरदार वि शव्यान- 
चारी; कामवासनच्या अर्वीन हाऊन जा (कि०जा) 
व्याभिचार करांत नाहो असा (अर्शी ); ४] 
आचरणाचा (-चा ). कासोट्याचा (-ची ) 
हलका (-को), कि० ढिला ( -ली ) उच्छव> 
त्तीचा (-र्चा); व्यभिचारी. 
कासोदा पु० कासुदा; णक वनस्पति .कानंदा, 
कासब्रिदा , कासवंदा , कासवदा , कासवेंदा ३ याच 
वनस्पती अन्य नांवें आहेत. 
कास्त पु० ' कायस्थ ? याचें अपश्र्ट रूप. 
कांस्प्र [ सं० ] कांसे ही विद्िष्ट धात. £ 


'कांस्य्रकार पु० तात्राद्रिकांची भांडी घड- 
बिणास्य्रांची कि विकणार्‍यांचा जाते. किं० 


तज्जातांय उसम. कांस्यताल पु० झांज. 

काहलीबंदर, काहिलीवबंदर न० * काहली;' 
म्हणून ज॑ हिंदुस्थानाच्या आज्ञेय दिदी बंदर आहे 

थालि मातो. हें माती तांबरस असून हलक्या प्रताचि 

असतें. । 

काहाक्री, कहाकी स्त्री2 काकवी. 

काहाणी, स्त्री८ मागें “कहाणी? पहा 

काहारी, काहारी वि० मागे * कदर्रा पहा. 

काहाळ [ खं० काहल ] न०, स्त्रा2 2 णक 
-वाद्यविशेष (झांजा किंवा डंग). संस्कतांत काहल 
म्हणून जो शब्द आहे त्याचा अर्थ रणदुंदुभी असा 
आहे. 

काहिणीं, काहाणी,कहाणी स्त्री८ जोधल्यास 
होतो जो ण्क रोग तो. 

काहिली, काहली स्त्री० मोंठो कढई (उसाचा 
रस कढावेण्याची ). 

काहिली, काहली स्त्रो० | हिं० ] 2 ज्वराने 
पके? उब्ण औषध सेविल्यानें अंगाची होते जी 

लाही किं आग ती. २ उन्हाची तिरोप लागन 
उूवत जी ग्लाने किं० म्लान ती 

__कोह सवना०, वि०, क्रि० वि० 


भी जरासें; 
थोडेफार; उ० रघुनाथरावाला 


पातल 


2 
क 
आह. 
। 


. यांना कांह 


कांही 


कांही समजते कां १ उ० त्याला पात्रका दाखवा 
आणि कांही पडता& येतात कां पहा. २ विवक्षित 
अर्थ अमुकत्वेकरून निश्चित असतांदा तो. सामा- 
न्यत: सांगतांना योज़ितात; उ० ऐकले कां, मला 
कांदे खांबाबया च आहे. ३ एाबादया गाध्राबिपया 
सामान्य [सडान्त करावयाचा असतां "हाव त 
वाटल त ?, *काणताही गो£,' ड० अथा यज 
लात; उ० कांडा गोष्ट करावयाचा तर बायकांचा 
सल्या धनल्याशवाय करू नथ, ४ ( निंपवार्थी ) 
इपदाप: किमापि: कराचडाप: मुळासृद्धां: व्रिलकु 
उ० कांहीं नका जायला त्याच्याकड, या. ज्यात- 
समजत नाहा, ५ विवाक्षत ससुटा- 
यांतील. विवक्षित किंवा निवडक भागासंबंवा 
विधान करावयाचे असतां. याजितात; उ० अग, 
पग कांहा ज्यातिप। ज्योतिप चांगल जाणतात, 
त्यांची परीक्षा बघावयाला काय हरकत? ६ एखादा 
गो्टाविपया निश्चितार्य नसतां तद्रिपथा संभावना 
करून, “ हे किंवा तें, ' : असे किंबा तस 
५ अमुक एक, ? 'काणते तरा, ! ८ अथा याज- 
तात; उ० ज्योतिध्यांच्याकडे जातांच कामा नंत 
असें कांहा शाक्त नाहो ना ? ७ विवानास जार 
आणतांना नकारात्मक भावानें आलंकारिक रीत्या 
योजितात. ( दुसर्‍या अर्थाची विवार्ने आधिक जार्‌ 
दार मात्र अस्ततात, पण प्रस्तुत अथाचा विधाते 
कमी जोरदार असून ज्यास्त आलंकारिक असतात); 
उ० मी कांहों वांकडें कां बोलले ? इतके टात" 
नको कांहां बोलाबयाला !८ केवळ दाब्दांनों आन 
बणनाय ॥क० आनवाच्य असा अथ निादष्ट क्रां 
वयाचा असतां योजितात; उ० पाहिलेंत ना,ताय- 
कांचा राग कांहो और अस्ततो ! कांहीं करता 


कांही देणें मोठ्या परिमाणांतील कांहों भाग ! 
हीं करतां कांही होणें एक गाष्ट करावयार 
वयाचा 


जावी आणि व्हावी ट्सरीच: एक गोष्ट करा 
मनांत आणली असतां दसरीच उर्पास्थत कॅ० 
प्रादुर्भूत होणें.कांही करून काय वाटेल तें कह 
कसेहा करून; येनकेनप्रकारेण. काहीं एक 14०? 
सवेना० वर “कांहीं? याचे व७९€ 
खेरीज करून वाकीच सर्द पद्दा. ४या अथी मरस्छ 
शब्द आक जोराचा निपेव दर्शवत, > का 
कांही सवना०, वि०,क्रेवि०१ उक्त पर्स 


त 


काहीर 


२७९ 


काळवटण 


क्रे० पारिमाणापॅको:कांहो ,सर्व नव्हे; विवक्षित तसु- 
दायांतील विवक्षित किंवा निवडक. २ ( आते- 
टायवाचक्र जे अनथोदि शब्द ,-काहर, रथ, इ०- 
त्यांच्या साहचर्यांने ) मनस्वी , पराकाष्टेची , अतो - 
नात; उ० आज पावसाने कांहो कांहों दाथ केली ! 
कांहोंचे बाही, कांहोंचे कांहींच, कांहींच्या 
बाहोंच क्रि० वि० भलतेंच; अत्यंत ॥किं०आतेरशय 


बिलंवादी किं० विसंगत; संदर्भास सोडून वाटेल 


तें: मूर्खांसारखे; ( क्रि वरळणें, वडवडणें, 


इ० ). कांहो न होतेला, कांहाों नव्हतेला 
जञगों काय कांहों घडलं नाहों, आपण कांहो केलें. 
नाहीं, असा वाहाणा करून;उ०सवे आधोंच खाऊन । 
सवरून पुन्हा कांहों न होतेला खावयास मागतो ! । 


उ० राला चोरी करून दिवसा कांहा न होतेल्या 
गोष्टी सांगतो ! कांहींबांहो वि०, 1० वि० 
थोडेसें, थोडें, थोडेथोडे, थोडेफार; उ० माझें अंग 
दखत होतें, पण न्हाव्य़ान चेपी करतांच कांहीं 
बांहा बरें वाटलें; उ० वैराग्यानें डोळ्यांत ओपध 
घालतांच पिलाबाइला कांदोंवांहों दिसू लागलें 
कांहींला क्रि वि० थोड्याबहुत अंशाने किं० 
थोडासा: उ० रामू कांहोंसा गोरा आहे; उ० सिंधु 
कांहोंशां बरी आहे, पण प्रमिला अगदींच टाकाऊ 
आहे.कांहीं केल्या क्रि०वि०कितीही यत्न केला तरी 


कांहातरा ॥व० १ हार्कवात, काय हावत; ज | 


इष्टकार्यसिध्य्थ कामो येईल तें. १ भल्तेंच 
मूखपणाच अत्तंबद्ध, २ नश्वयाने जे सांगता यत 
नाहा त 


काहील स्त्री०्मोठी कढई; काहिली ,-उत्ताचा 
रत कढविण्याची . 

काहीळ [ अ०्कायील ] वि० काईल; वादा- 
डिकांमध्यें उत्तगावषया जा कुठत झाला तो 

हर पु० ( कांवितत ) १ निविड अंधेर, 

अंधेरी. २ ढगांचा समुदाव 

काहूर न० १ नित्रिड अधार, घार तमःपटल 
( वादळासुळ आकाशात मध गाळा ह|!ऊन त्यायांगं 
ग्रत्वत होतें तें; क्रिं० येणे, उठण ). २ (लक्षणेने) 
अनर्थ: महासकट; (क्रि० येणें, युजरणें, युदरणे) 
३ गहजब्र , (क्रि० उठणे, माजणें, माजविणे, इ०) 


काहीर वि शिणलेला , दमलेला, गळून गेलेला. । 


उ० मालिनांविरुद्ध चावुकस्वारानें काय काहूर 
माजविलें होतें हो ! ४ गोंधळ; कहर; उ० माझ्या 
डोक्यांत विचारांचे काहूर माजले आहे; उ० या 
पोरीने रडून रडून काहूर मांडलें आहे. काहूर- 
बाहूर वि० कावरा वावरा 

काहल खी०गल्का; कछोळ; गोंगाट: आर- 
डाओरडा; ओरड ( मनुष्ये, जनावर, पक्षी, ३०- 
कांचा ) 

काळ पु० मागे * काल * पहा 

काळकाई [ सॅ०्काळिका--स० आई ] स्त्रा० 

कालींदेवी; दुगादवा 

काळजी [ म० काळीज ] स्त्री०१ काहा गोष्ट 
कशी होईल, काय होईल, किं० कशी झाला 
असलेल, याविषयी अन्तःकरणास वाटते जा. व्यथा 
ती; चिंता ( क्रि० वाटणे, असणे, लागण महर. 
एखाद्या मनः्याचे वरें अत्तावें, वाइट असू नय असा 
जो हृद्रोग लागता ता; धोर; आंच; ( क्रे०ळागण, 
लागन राहाणं ). ३ जपण्याचा भावना; ०च्या 
विषया खबरदारी; आस्था, निगा; (क्रिया ०वेणे) 
४ पोंटाचा एक विकार. &8काळजांचा घगड उ० 
अत्यंत बेफिकीर अता माणूस 

काळण पु० अन्नाचे म्य करून विकणार एक 
जाति किंवा तज्जातयि इसम 

काळढपाऱ्या वि«्दुपारचे वारा उलटून गेल्या- 
वर जेवण करणारा. शब्द नदाप्रचुर आहे 

काळपेरी बि० नाचणोच्या धान्याचा एक 
भेद किं० प्रकार 

काळंबन, काळमन स्त्री०, न० रमट, पाण- 
कट, आणि गार हेवा ( पाऊस्त असतां [० पाऊत्त 


नसतां ) [ प्रकार 
काळबुंडी जांवळा पु० जोंधळ्यांतील एक 
तो 


काळंबें न० मोहळांत एक भेद आहे 
काळंबेंमाध्या स्था० मधमाझींची एक जात 
इला कोळबीं स्त्री अताहा अन्य राब्द आहे 

काळम्मा [ म० काली--कानडा अम्मा ] 
खी० काळीदेर्वातारखां ल्पान होडस्स आण 


। भयंकर अशी स्त्री 


ट्र 


काळवट [ स० काळा ] वि० १ काळसर. 
स्थी० काळी जमोन ( शेतीच्या उपयोगाची ) 
काळवटणे, काळवचेडण अ० क्र० २ उन्हा 


काळवटी 


नान्हांत हिंडल्या[करल्यासुळे शरार 
लागण. २ पारणतावस्थेसुळे डात काळी दि कि 


पडूं लागणें. 32 आजारामुळे किं० तांत्र काळजी 
सुळ चेहरा म्लान आणि निस्तेजञ होगे, ४ भव, 


गुन्हा, अपमान, फजाती, ड० कांमुळे मुखश्रा उत- 
रून जाऊन तेजोहान होण; तोंडावर काळिमा 
पसरण, बा अर्थी * काळबंडण ? हा शब्द विदाप 
रुढ आदे, ५ ( कवि-त लक्षगेनें ) ३"्णवण होणें, 
निस्तेज होणं; उ० यहणो काळवंडे वालरमणा ! 

काळवटी , काळवण, काळवंडी स्त्री८ उन्दा- 
नान्हांत हिंडल्याकरल्यासुळे ारीरावर येते ती क"्ण- 
वर्णगता, ८ पारेणतावस्थसुळे शेत काळें तांत्रडे दिसे 
लागणे ३ आजारामुळे चेहऱ्यावर पसरते किंवा 
येते ती म्लाानि किं निस्तेजता भय, युन्हा, 
अपमान, फर्जाती, ० मुळे मुखश्री उतरून तोडा- 
वर येते ती काळिमा 

काळवंश्ररी स्त्री८सह्याद्र्च्या खडकाची विदिष्ट 
नात; काळांत्री फत्तर, हिला कार, काळाभिवरा, 
काळादगड, अषा नांवे आहेत. दाक्षिगतील खडक 
याच जातीच आहेत. 

काळवीट पु० काळ्या पार्टीचे हरिण( नर ) 
“ काळविट २ ' काळव्इंट ? अक्षीही या शब्दाचा 
अन्य रूपं आहत. 

काळवे न० सायंकाळच्या प्रारभां पसरतो जो 
अर्धवट अवर तो. 

काळसरणें [ म० काळसर | 
शरीर उन्हातान्हांत हिंडल्यानं कि अत परिणता- 
वस्थेंत पुष्ट होऊ लागल्यामुळे काळवरणें. २ आजा- 
र्‍याच्या शरीरांत जाके येऊं लागून त्यांचा पिकुट- 
ळेपणा किं० अदाकतता जन्य फिक्रपणा जाऊं लागणें 
व तें कांहीं काळें दिसू लागणें 

[ळा पु० विव्वरा म्हणून जज फळ 

संक्रेतान म्हणतात. 

काळा[सं०काल] वि०कःजलाच्या रंगासारखा; 
रात्रीच्या रंगासारखा; कृ"्णवणं, ९2 काळे करणें 
ताड काळें करणें 2 चालते होण, निघून जाणें 
दाष्टपथाचच्या आड किं० वब|हर हाणें कि० जाणें. 
> छपून बसणें, पद्धन जाणें, नाहींसें होणें 
( हा वाकप्रचार लांच्छरव्यंजक आहे ). काळ्याचे 
पाढर हाणे काळे असले केश पिकणे म्ह० वृद्ध 


ट.. 
४00) 1 क्र ठं 2 


आहे त्यास 


८० 


कृष्णावग दू 


काळा 


दोण;म्दातारे होणे, पांढऱ्याचे काळे होणें म्हा 

र्‍्यान तरुगासारखे चार चार काळ 
गला वि? अगकांतांने थाटासा "वण, काळ- 
जिभ्या वि 2 ज्याचे अभ भाषण खरे होतें 
असा. २ ज्याच्या तोंडांत नेहेमो शापाचे किबा 
शिव्यांच अभद्र शब्द असतात ता. काळटिक्‍्या 
विठ ज्याच्या अंगावर काळे 1ठपके आहेत असा ,- 
धाडा. धोड्याचे जे वाहात्तर दोप आहेत त्यांपैका 
हा एक आहे. काळतोंड्या वि22 अपयशी कि० 
दर्भागी जो कार्गा तो. २ लांच्छन पावलेला: 
काळिमा लागलेला. काळदांत्या वि ज्याचा एक 
दांत काळा आहे असा (अश्या प्रकारचा मनष्य पूव- 
जन्मा मांग असता अश्या समजूत आहे ), २ दळ- 
भद्रा, अपवशा. ३ काळजिभ्या ( ड्रितांबाथी 

काळमाजर न०ऊद; कांडेचोार, हा प्राणी उंसाची 
भारा नालाडा करता काळसुखा 1व८ काळ 
आह ताड ज्याच असा, व. काळ त कडा 
ज्याच्या ताडावर असा, -घोडा ( घोड्याचे ह 
एक अ्युभ चिन्ह आहे ). २ काळे आहे मुख जिच 
अशी ,-युंज, लेखणी, ३०.काळमुख्या वि० द”- 
भद्रा, अपेशी, फरकया नर्शींवाचा. काळरात्र 
स्त्री पथ घ्यावयाच्या वगैरे गर्भार प्रसंगी रात्र! - 


९ लाग! 


वग य 


ॅ लाचता आवक उदग्र वाटावा म्हणून म्हणतात; ७ 


| 


| 


काळरात्र पडली तरी मी खोटे बोलणार नाही. 
काळसर वि० काळगेला; थोडासा काळ 
काळखांवळा, काळासांवळा वि० फार काठा 
नव्ह व फार गारा नव्हे असा:मध्वमवणींय .( काळ 
सर माणसास प्राय: प्रेमाने किंवा गौरवाने €! 
वतात ). काळा उन्हाळा पु० €६ त 
उन्हाळा, भर उन्हाळा, आते तापद उन्हाळा. चैत्र, 
दाख व ज्येष्ट या मासांत उन्हाळ्याचा भर अत्ता, 
त्यावेळी शेतीही कांहों. नसते, त्यावरून लक्षणन 
२ आते तापद व हालाखीची वेळ; अति अड 
चणींचा काळ; उ० या काळ्यउन्हाळ्यांत तूं वॉक 
जवळ पसे मागतोस ते भी तला कसे ६४ * 
काळाकाभन्न, काळाकभीन, वि० आतिठाय 
काळा ( भीपण दिसणारा ) काळाकरजत 
काळाकरंद, काळाकिट्ट, काळाकीट, काळार्ऊ€? 
काळाकूट, काळागडट चि० आतिशायेत का 
यांतल्या कांही शब्दांतील काळा याचें दिल करून 


वाड 


काळा 


शब्दरचना करतात, -जसें, काळाकाळाकुट्ट. 
काळा कुडा पु० एक ओपधी झाड. या झाडाच्या 
काळा कुडा आणि तांबडा कुडा अक्या दोन 
जाति आहेत. काळाकुळकुळीत वि० 
सतेज, चकचकीत. हा शाब्द प्रायः केशांस 
लावतात. काळाखापर,काळाहूस्स, काळाढोण, 


काळाभिलू, काळाभील, काळामसकूट, 
काळामांग, काळामिसकूट, काळाविख वि 
मिछासारखा, मांगासारखा, खापरासारखा, 
मश्शीसारखा, इ० काळा. हे सर्व शाब्द 


तिरस्कार०धजक आहेत. यांतील कांहों शाब्दां- 
ताल काळा याचें द्वित्व करूनही ते वापरतात ,- 
असें, काळाकाळाहुस्स,काळाकाळाढोण.काळा- 
गोरा वि० काळा किंवा गोरा; ज्याचें विशिष्ट 
ख्प ठाऊक नाहां असा; ज्याच्यातंबंधानें आपणास 
कांहींच माहिती नाहीं त्याच्याविषयी बोलतांना 
ह्या विशेषणाचा प्रयोग नकारार्थ वाक्यांत केला 
जातो; उ० तो काळा गोरा कसा तो मला मुळींच 
ठाऊक नाही; त्याच्याविषयी मीं काय मत देऊं ? 
काळांचरं, काळांचळें न० एक जंगली फूल. 
काळांजनी वि० ज्याच्या उरावर एक काळा 
ठिपका क्रि डाग आहे असा, - घोडा. अशा 
घोड्याच्या मालकाचा घात होतो अज्ली समजूत 
आहे. काळाठिककर वि० कांही युन्हां केल्यामुळे 
लञञजेनें तोड उतरून जाऊन त्याच्यावर पसरते 
नी काळिमा तद्विशिष्ट; निस्तेज; तेजोहीन; (क्र० 
'पडणें, होणें ). याच अथी “पांढराफरफटीत ? याही 
शब्दाची योजना होते ! काळा तीळ पु० कारळ 
तीळ. काळादगड पु० सह्याद्रि ज्या विशिष्ट खड- 
काचा बनेलेला आहे तो खडक किंठत्यांतील फत्तर . 
यास कार, काळेभिंवरी , काळवंथरी ,अशी अन्य 
नांवे आहेत. दाक्षिणेंत हाच खडक आढळतो.काळा- 
[निळा वि० १काळतरनिळसर;तरवारीचें पातें ज्या 
वरणीचि असतें त्या वणांचा .२ रागाने अंगाची लाही 
झाली असतां प्रायः काळमेर वर्णाच्या लोकांच्या 
डावर येते जा छटा तद्विशिष्ट;ड०वसन्तराव भल- 
लतें वॉल लागला तेव्हां गांदी रागाने काळोनिळी 
झाली. काळा कत्तर्‌ पु० ९ सह्या ज्या विशिष्ट 
आहे तां ॥के०त्या खडकाताल जो 

खडकाचा बनला 
एगड तो. २ (हक्षणेने) शुद्ध दगड, अडाणी , मुर्ख 


दे८१ 


काळा व । 
। आण विद्रूप काळाबाळ पु०एक ओषधी वनस्पति 


काळा 


काळाबाळा,काळाबाहळा विठकांहों काळे आणि 
कांही पांढरे पट्टे ज्याच्या अंगावर आहेत अला 
( वैल, कुत्रा, ३० ) काळाबेरा, काळाबेंद्रा , 
काळांबिद्रा वि> काळा आणि वेढब: काळा 


किंवा तिचे फळ. हृ बाळंतिर्णास आते उपयोगी 
आहे.काळाभोर वि०आतिदय काळा ,गडद काळा 

हा शाब्द चांगल्या अर्थानें योजितात. काळा- 
काळाभोर असेंही अन्य विशेषण वापरतात. 
काळासुरूम पु० मुरमांतील एक भेद. ( मुरूम 
ही एक खडकाची जात आहे ). काळासांवळा 
वि० मागें : काळसांवळा पहा. फार काळा नव्हे, 
फार गोराही नव्हे अता. काळासावा पु० काळ्या 
रंगाचा सावा. काळीकाठी स्त्री एक ओपषी, 
काळीकांब स्त्र० १ काळ्याकुट्ट व घन मेघांची 
पॉक्ते (क्रि येणें, जमणे, उठणें, विरणें, फांकणें) 

२ ( लक्षणने ) काळ्याकुट व उघड्या कणब्यांची 
जेवतांना वगेरे वसलेली रांग किं० पंगत. 
काळींगुळी स्थ्री0 युळी म्हणून काळा रंग 
करण्याच्या कामो उपयोगी असें एक द्रव्य. काळी 
जिरीं स्था० कडू कारळी. काळी तेरी स्त्री० काळें 
अळूं. काळीधार स्त्री समुद्राची परम मयादा, 
जिच्यापुढे कांहीं दिसत नाहो 'किं० ट्रा2 पोचत 
नाहीं.काळी पानवेल स्त्री ०पानवेलीची एक जात 

हिचें पान पेपरामेठासारखे स्वादिष्ट व झणझणीत 
असतें.काळांप्रजा स्थी ०छापिकमोपर्जावी जे शुद्र ते. 
काळी भिंत स्त्री० उत्तरेस जथपर्यंत मनुष्याचे 
गमन होतें तो सीमाप्रदेश. काळीमाश्ी स्त्नी० 
म।शीची एक जात. ही न्रणादिकांवर व मरणो- 


, न्मुख जनावरांवर वसते. काळीरात्र स्त्री आते- 


शय काळीरात्र; ( गंभीर प्रसंगी रालीस उद्देशून 
म्हणतात ). काळी किं०्काळी (शेळी रात्र स्त्री? 
ज्या वेळीं सर्व सामसुम असतें, व ज्यावेळीं कोठू 
नही मदर्तांची अपेक्षा नसते अश्या अडचणीची 
किं० संकटाची वेळ; उ० तम्ही सोन्यांत पेसे 
घाला, कारण सोनें काळ्या रालीं उपयोगी पड 
णारे आहे. काळीसाळ स्त्री तांदुळाची एक 
जाति. काळें अळूं न० अळवांतील एक भेद. 
काळें अक्षर न० लिवाण; जें लिहिले ते, कागदा- 
वर नमूद केलेला विचार .काळेकेश पु० अ० व० 


९ 
काळाइ 


तारुण्यावस्था; उमेदीचें वय. याच्या उलट पांढरे 
(करवा करडे केक; उ० काळे केश आहेत तोवरच 
यय काहो पराक्रम करू दाकतो. कराळे स्त्रापर 
[ माणसास तिरस्काराने 


मनु" 
न० 2 शर्तदाय काव्रच 
म्हणतात. २ ज्याची फार बदनामी झाली आहे 
असा मनुष्य, २ फार दिवसांच्या आजाराने काळ- 
बडळेला माणूस, काळें जिरें न० काळ्या जिर्‍्याचें 
वी.काळें जिर न०कडू कारळे. काळें ढव्ळे न० 
काळेबेरे; कुकल्पना; कुत्सित विचार; पाप 
काळें तेरे न० अळवांतील एक भेद. काळें तोड 
न? २ आपल्या पणतूचा मसुल्गा. २ कलंकित 
चेरा. काळेथर वि० दगडांत एक जाति आहे त्या 
दगड ). काळेथर 
काळा दगड पहा . 


हृद्रपारीची क्षा 


कि 


जाताचा दगड; काळोचरी | ( 
घोंडा किं० दगड पु? भान 
काळें पाणी न० 2 लम . २ 


काळीज 


काळांतराने, कालांतराने क्रि वि० काडा- 
वर्घाने: कालेकलून; पुष्कळ दिवसांना . 

काळापात पु० 2 दुलर्‍याच्या पैशाचा ल्बा- 
टने अपहार करणें. २ दुसऱ्याला बुडवून पळून 
जाणे; लोकांच पैसे लाटून का> करणे. 

काळिका ,काळिकाई स्त्री मागे : कालिका 


, पहा, उग्र स्वरूपांत कालिका देवीची म्ह० दर्गेची 


( सरकारनें दिलेला ). २ नोकरीच फार लांबच्या , 


वछयावरचें ठिकाण. काळे पान ने० का% पान- 
वेलांचें जे पान तें. काळें वुवूळ न८डोळ्यांतील जो 
काळा भाग तो ( य्यांतील वआाहुलीसह ); 
यास नुसतें बृवूळ देरखाल. म्हणतात.काळें- 
वेर न पुढें ' काळेंभरें ? पहा. काळेभिंवरी 
स्ट्री« काळा, आणि कठिन अद्या खडकाचा 


सह्याद्रि झाला आहे; त्याचा जो फत्तर तो. यास । 


कार,काळेंथस्दगड, काळवंथरी, अश अन्य नांवे 
आहेत. काळेंभरे, काळेंबेरे, काळेंभेळं न० ? 
कुकल्यना; कुत्सित विचार; पाप. २ ल्वेगिरी , 
लवाडी, ब्रिंग; कोणतेंही बेकायदा किं ० 
लांच्छनास्पद दृत्य. ३ दुसऱया माणसासंत्रंथानें 
मनांत आलेली प्रतिकूल कल्पना. काळे मांजर 
न० ऊद, कांडेचोर. काळेंमीठ न० २ पादे- 
लोण.२ खाऱ्या मातीपासून काढलेले मीठ. काळ्या 
डोईचे सनुण्य न० हा मनुःयच आहे पण इतर 
जीवांपेक्षां याचे टाडा अदभुत ज्ञान आणि आक्ते 
आहे, इ० प्रकःर एकाद्याचें वर्णन करावयाचें 
असतां योजितात. 

काळाइं स्त्री०१ कांसार लोक, ३० कालिकेस 
म्हणतात. २ जमीन ( शेतकऱ्यांत); उ० यंदा 
काळाईन द्ातर्चे सोडेल, म्ह अवक्पा केली. 

काळाचणी स्त्री८ विंता; हुरदुर; विवेचना, 


मात. 

काळिंगण न० कलिंगड. 

काळिमा [सढ्कालिमन पु काळेपणा] स्त्री 
मागे * कालिमा ! पहा. 

काळी स्त्री कालादेवी, 

काळी [ म० काळी ] स्त्रा ? (शेतकऱ्यांव) 
शेताची जमीन; उ० काळी पिकली म्हणून पांढर 
बांचली ( म्ह० ोतें चांगलों पिकळो म्हणून गांव 
किंवा गांवांत राहणारे लोक बांचळे). २ ढत 
( ती काळा असते म्हणून). २ शेतांतून काढलेली 
पैक लमुः्चयानें. छेज्याचे घरी काळो त्याची 


क 
८) 


' सदा दिवाळी जो फीस बाळगतो त्याची दुधादुभ” 
» त्याची चेंगाळा असते. त्याला सत्वस अन्न खाव- 


याला सांपडते. काळींचा पेका किं०८ वसूल उ” 
शेतावर वसाबलेल्या साऱ्याचें सरकारी उलन्न- 


काळीज [ हिं० कलीजह ] न० २ हृदय (९ 
शरारांतील अत्यंत नाजूक स्थान होय). * 
रण .६ 


( लक्षणेने )मर्मस्थान. दया ,माया .४अन क 
उलटया ,किं०उफराठर्‍या काळजाचा वि ्ज्याल, 
दया,माया, कांही नाहीं असा. काळीज उर्ड्ण 
हृदयाची शवसनक्रिया चाळू असणे.काळीज उडण? 
उडूं लागणें, उडून जाणें, कांपणें, थरश्ररण? 
घडकणें, 'बडघडणे भोतीनें वगैरे छाती उ 
लागणें; उरांत भौर्तानें वगैरे वडकी भरून 
वेगाने खालीवर होऊं लागणें. काळीज काढून 
टाकलें तरी विश्वास य्रेणार नाहीं बत, कले 
सर्व विचारांस प्रसवतें,- जरी फाडून उधड 
म्ह० जींव तोडून जरी सांगितलें तरी विश्वास 
किं० खात्रो, पटणार नाहीं. काळीज 

देणें अयंत आवडती वस्तु वहाल करणें ( गुंजा 
एखाद्याबद्दल वाटेल तें करावयास तयार अत", /" 
एखाद्याचे काळीज त्य़ाला खाणें त्याला 2... 
करमाबद्दल पश्चात्ताप वाटणे. काळीज पा 


काळुखी 


असणें किं० २ 
नसणे; उलट्या काळजाचा असणें. काळांज 
फाटणे किं० फुटणे, काळजाने बीर लोडणे 
के० ठाव सोडणे भोति, दःख, आश्चर्य, ३०- 
कांचा भयंकर धक्का वसून गालितधेथ होगे कि० 
अगदीं आक्तांत होणें. काळीज चरचरणें, काळ- 
जांत चर॑ होणें दुःख किं० भीत, ह्या भावनांना 
एकाएकी धक्का बसणे कि० ह्यांचा भाघात होण 
एकदम भातीने किं० दुःखाने बेडका बसण 
काळजाला भाके [१० घरं पडण अत्यंत खी 
खाच्या आवेगानें मन होरपळून जाणे 


हाण 
नात्र दुःखाने व्यागूळ हाण. काळजाच 
पांणी होणें दुःखय्रस्त, नष्टयेरयं, वे० हतो- 


त्साह -हाणें. 
कार्मा' फार परिश्रम केल्यानें आते थक्कून जाणें. 
एकाद्याच्या काळजावर घाव घालणं किं० डाग 
देणें &ाला मर्मभेदक भाषण बोलणें; त्याला अत्यत 
द:ख होईल असें कृत्य करणें. काळजाला लागणें, 
भिनणें किं०झोंबणे अत्यंत दुःखदायक.कें०पीडा- 
कारक होणें; आतिशय बोचणें [किं० टोचणे 
एकाद्याचा काळजी कांटा करणें किं० रणे 
त्यांला फार फार जपणें;त्याची प्रेमानें निगा राखणे 
एकादा पदार्थ किं० माणूस साता काळजाचे 
पलीकडे ठेवणें त्याला अत्यंत जपणें; त्याचा फार 
काळजी घेणें. काळजाचा किं० काळिजाचा घड 

० जिवाचा कलिदा [कॅन्कर्लाजा; अत्यंत प्रियकर 
माणूस; अत्यंत आवर्डाचें मनुष्य.काळजा'चा बोका 
पु० (खाटकांत) हृदय. काळीजकठिण वि० हृदय 
ज्याचें कठिण किं० कठोर असा; क्रर 

काळुंखी स्त्री०१अंधार.२ काळेपणा,३ लांच्छन 
काळिमा.&काळुखी रात्र स्व्री० जात चन्द्र नसतो 

श्री रात्र किं० असा राल्लांचा भाग; अघारी रात्र 

काळुंद्रा काळुद्रा, ।व० उदरासारखा काळा 
काळाबेंद्रा; ( क्रष्णवणांचा तुच्छतेने उलेख 
करावयाचा असतां योजतात ); उ० त्या काढुद्या 
ठकीशों मी नाहीं लस करणार ! 

काळें [ म०्काळा ]न० लांच्छन,.वट्टा, डाग 
कलंक. & "च्यामुळ ताडास काळ लागण 
०च्यामुळें नांवासत बट्टा लागणें; अपकीातीं होणे 


काळजास फेस येणें एखाद्या । 


| 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


कांश्षित 


कणे कशाचीही कदर किं० दिकत | “च्या; तोंडास काळें लावणें त्याला वट्टा लावणें 


त्याला खाली पहावयास लागेल असें करणें. 
काळेंकरून [ म० काळ ] क्रि वि० काला- 
न्तरानै; कालावधीने . 
काळेला वि० काळसर; काळगेला; 
काळा. । 
काळेश्वरी सी ० दुर्गादेवी; श्रांपावेती; काली. 
काळेली, काठळी स्त्री” काळा लावा ( एक 


(> 


1काचत्‌ 


। धान्यविशप ). 


काळोकाळ [क्रि० वि८ ९ मागे * काळःकाळ? 
पहा. २ वारंवार; पुनः पुन; फिरून फिरून. 
अकरणरूपी प्रयोग ); उ० वावासाहेब, आत्ता 
मला रुंभर रुपये द्याच, मी कोळोकाळ खचीत 
मागावयाचा नाहीं. 

काळोख पु० अंधेर. &काळोख नेऊन दिव- 
सास वाळत घालणें अशक्य गोष्ट करावयास 
प्रवृत्त होणें; मूखांसारखें कां्हांतरी करूं लागणें 
अशक्‍य गोष्टीला हात घालणें. काळोखभेट स्थी ० 
आते गडद अंधार. काळोखापाख पु० माहेन्याचा 
कृष्णपक्ष 

क!ळोखी (-की ) स्त्री०१ अंधेर; अंध:कार: 
ढग आल्यामुळें जी अंधारी प्रहृत होते ती.२ पित्त- 
क्षोभादिकांसुळें डोळ्यांवर येतें तें पटल; अधेरी . 
३ काळेमा, लांच्छन, कलंक, डाग. &काळोखी 
रात्र स्थी० कृष्गपक्षांतील रात्र,-ज्या वेळो चन 
क्षातेजाच्या खाला असतो; अंधारी रात. 

काळोखे न० काळोख; अंधकार 

काळोटा पु० १काळें खवूतर.२ एक पाक्षावेशष .. 

काळोतरी, काळोन्री,-काळोथरी विन्काळा, 
टणक ,आणि मजवूत असा (फत्तर). लह्याद्रचा फत्तर 
जसला आहे तसला 

कांक्षा [ स॑०] स्त्री १ इच्छा; मनाषा; 
अभीप्सित. २ मनाचा कल, ओढा. ३ अपेक्षा. ४ 
एकाधा विधानावर काढलेली शका किं० हरकत .५ 
विचित्र किं० विलक्षण कल्पना. ६ विकल्प , किंतु 

कांक्षावणें [ स॑० कांक्षा ] अ० क्रि शाकत 
होणें; अवंकणे; कचरण 

क्वाक्षित [ सं० ] वि०१ इच्छित; अभीप्सित 


२ अपेक्षित, 


कांक्षी 


कांक्षी [ ल॑ं० ] वि2 ( समासांत अत्यपदा , 
इच्छिगारा: अपॅक्षिणारा . (कांक्षिणी स्त्री“वे०) 
कांश्नस्वोर [| सखैकांश्ना["फा०खार (वुदच)) 
वि ८ संदा वाळगणार[: पदाथमात्राकड 
कांत्सत ऑकित अत्तीनं पाहाणारा; 
किंतू बाळगणारा; विकल्पी : चिरित्सक.२ छांदिष्ट 


नध्हवाइक. 


टाका 


12» >> 
दृष्टांन कि८ 


अ० समासाच्या प्रारंभी हा 
ग ब्राईट या अथी योजितात . &किन्नर 
पु० ८ कल्प माणूस. २ अश्वाच मख व माण 
साच दोरीर असा बनलेला प्रा/णावदाप किठत्याचा 
जाति.यांचे पुराणान्तरा वर्णन आढळते. हे देवाच 
गवड होत. किन्नरी स्त्री> ८ किन्नर त्री. २ ण्क 
मुग्ववाद्य.किंपुरूप पु ०८ नाच ,तरवम ;तच माणूल 
२ किन्नर ( डरितीया्थी ). किप्रथ्ञ पु० वार 
धनी. २ प्रज्च्या दिताकड दुल्श्य करणारा राजा 
करिंसखा पु० योग्य सला न देणारा मित्र; वाग्य 
निवेचणा न घालणारा मित्र. 

करिं [६०] सर्वेना2 क्राण ? काय ? याचा 
प्रय,ग प्रायः बहुव्रीटि सस्क्ूत समासी होता; 
उ० किंकतृक म्ह०कोण आहे कर्ता ज्याचा ? म्ह 
कोणा केलळंशकिप्रयोजनक म्ह०काय आहे प्रयोजन 
ज्याचे? म्ह०्क्यासाठो ? 28 ळिंकर पु 
कांहीं तरीं करणारा म्ह० नोकर, सेवक, भ्रत्य . 
किंकरा स्त्री” दासी. किंकरी स्त्री» नोकराची 
वायको . क्रिंकतंब्यतामूढ वि० काय करावें 
याविषयी सांशकव्रात्त झालेला; स्तंभितमात 
झालेला. क्रिंच अ० शिवाय; आणखी असें का. 
-किंचन अ० थोंड्यावहत अंशाने किं० प्रमाणाने. 
किंचित वि० थोडेसें; क्रि वि० थोड्या 
प्रमाणांत. किंचिउ्ज्ञ वि० जीवात्मा, याच्या उलट 
सर्वज्ञ म्ह० परमेश्वर. किंचित्कर चि० थोटेंबद्दत 
करणारा :थोडाबड्ुत उपयोगी पडणारा ( मनष्य ). 
किचिहान न० चातुमास्थादिकालां निशा 
आठ मुठ धान्याचे ब्राह्मणास दान देतात तें. 
किंतु अ० परंतु; तत्रापि. पु० विरुद्धाथाविपया 
संभावना; विकल्प; संदेह; कांक्षा. या शब्दाचे 
बया री” असेंही रूप आहे ( क्रि० येणें, 
वणें ). किनिमित्त अ० कश्ा- 

करतां ? कश्यासाठी ? कोणत्या उ 
देशाने ? 


ऱ् 
इ८ड० 


२८४ 


। व्याबहारक मात्र असून पाहल्या 


ककरें 


किंबहुना अ० १ फार काय सांगावे पण; 
एखाद्या विवानाचे कि० सत्याचे युणाविक्य किं० 
श्र्ट्तरता जोरदार [० आलंकारिक रीर्‍या सांगा- 
बाची असतां युगावधिक पक्षान्तराचा लंभावना 
करून [कि० उपमा देस्न याजितात; ३० स्वघमात 
कताहा उणीवा अडचणी सासाव्या 
लागल्या तरी त्या पथकरल्या , किंब्र्ुना त्यांत 
मरण आढवबल तरा पथकरल, पण परधर्मांचा 
वटाळ नका; ता आपण भयावहच मानला पाह 

२ वष्टुतकरून ( पक्षान्तराची ज्यास्त पंभाव्यता 


दांवावबाची असतां योजितात; हा अर्थ आधक 
थाहून कमा 


अगर 


जोरदार व आलंकारक असता ); उ० माणक 

सासरा जावयाची घाई होता , किंत्रद्दुना ती एव्हाना 
गेरटांही असेल. किंभाव वि ( कवितेत ) 
काणता अर्थ, सार्थकता , लाभ , किं० फल, आहे /; 
( * कांहो नाहीं * या अर्था ). किमथे क्रि० वि” 
काय म्हणून ? कश्यासाठी ? 'केर्माप क्रि” व 

उपन्साल देग्वील:यत्किवित सुद्धा ,कांहाही;(नकाराथी 
वोग). किवदंती खं० लोकवार्ता; अफवा. किंवा! 
अ अथवा, अगर. ( हें पक्षांतराचे था क 
असून उभयपक्षांचें मध्ये यांचा प्रयोग हाता 
उ० हिरावाईंचें लग्न तरी करा किंवा त 
रः पण अक्की स्कामी ठेवू. नका 


ला 


शिकवा, 
किंक स्त्री भयादिकाने बारीक, उंच आवा” 
जानें मारलेली आरोळी: किंचाळी, &आस्वलळा 


आधीं किंक़ फोडावी आस्वल किंचाळी फीर्ई 
आपल्या अंगावर घावून यावयाच्या अगोदर 
आपण किंचाळी फोडली असतां तें भिऊन पडून 
किकट, किंकट [ सं० कीकट ] वि० रॉ री 
गलिच्छ, रोगट, नापीक अत्ता (जो प्रदेश ती), 
किंकर पु०१ हत्तीचे किंकाळणें, वी ची > 
“वान करणें, २ अनेक हत्तींच एकदम किंकाळी 
किकणी [संन्केकिणी]स्त्रा ०९ घुंगर(बँठा तती 
गळ्यांत बांधतात तें.)रघागरी (तोरड्याना अ 
क्रिंकणी स््री०एका झाडाची वी .करिंकणॅड 
ककणाऱच तेल, 
किंकणी स्त्री० किंकाळी 
किकर स्त्री ० देववाभळ 
किंकरं न० ? सुताराचे एक हत्यार? 


र्‌ 


किकळणें 


प्रकारची पटाशी. २ लान मुलांचे एक नाद 
करणारें लेळणें; किरकिरें.हें लाकडाचें असून हातीं 
धरून फिरविले असतां करकर वाजतें. 

किंकळणें, कंकाळणें, कॅंकाटणें [म«र्किक] 
अ० क्रि० ९ हत्तीने ची, ची, अत्ता शब्द करणें 
1कें० ओरडणें, २ मनुभ्यादिकानें आरोळी मारणें 
!कें०्ठोकणें (वारीक आणि उंच सुरांत); किंचाळणें, 

किंक्ळी, किंकाळी स्त्री वारीक आणि उंच 
स्वरांत मारलेली आरोळी; हॉ अथातच आगगा- 
डोच्या शिट्टोतारखी कर्करा असते; (क्रि० फोडणे, 
मोकलणें ), 

क्रिकिणी [ सं० ] स्त्री १ चिमकुली बंटा; 
घागरी. २ घुंग्र. २ घागऱ्या असलेला कंबरपट्टा. 

किंक्रांत [ म० 
स्थी० सूर्य ज्या दिवश्शां मकर संक्रांतांत किंवा कर्क 
संक्रांतींत शिरतो त्याच्या पुढचा दिवस; ह्या दिव- 
साला “ संक्रांतीची कर ? असाही शब्द आहे; हा 
दिवस अद्ठुभ मानलेला आहे. 

किंगरी स्त्ची० एक मुखवाथ. भिकारी वगेरे हें 
वाजवून मिक्षा मागतात. 

किचकट वि० २१ जें फारसें महत्वाचे नसतें, व 
त्याच्या फल्द्रपतेच्या मानानें त्यांत उपस्थित 
होणाऱ्या क्षुलक व लहानसहान बाबी [किंवा भान- 
गडीं यांची जिक्कांर आणे इगदग मात्र ज्यास्त 
पडते असें त्रासाविणारे आणि चेंगटजें काम तें. 

किंचाकिचणें अ० क्रि०१ वानरानें दांत चावून 
भोरडणें किं०शब्द करणें. २पिंगळ्यानें शब्द करणें. 

कि'चाक्रिचींत वि० भात ३० पुरता न शिज- 
ल्यामुळें किंवा त्यांत दगडाची कचकच असल्यामळे 
दांतांवर चावतांना ज्याचा शब्द होतो असा 
( भात।इ० पदार्थ ). 

किचड [हिं०्कीचडू] न०पु०चिखल जर्मान, 


किंचर, कि'चरट वि० ज्यामध्ये लहानसहान । 
खटपटी आणि भानगडी अनेक असतात असतें तास- । 


दायक आणि वेळ मोडणारे ( काम ); किचकट, 
किचवरटणे, किचवंदणे, किचविंदणे स० 
तक्रके० चिवडणें व बिघडारवणें; डिवचणें;, डिवचन 


बिघडविणे 11 य हळ पय (> य 
किंचळण, करिंचाळणें अ० क्रि० किंकाळणें ी 
प्रकेंकाळ्या सारणें. 
(371 
कही. 


“संक्रांत ? चें पालटलेल रूप] । 


र <...___<>>>>-_. क 
हनन" 


ड्ट 


प किटा 


किचां2 न० मागें “ कचाट ! पहा. 

किचारटा स्त्री० मागें “ कचार्टी * पहा.. 

किचाटी, कचाट्या वि० कचाटे करणारा: 
अनेक खटपटी आणि लटपटी करणारा . ू 

॥कॅंचाळणें अ० क्रि० मागे “ किंचळणे ? पहा... 

किचिब्रिची स्री ० पिंगळा चार प्रकारचे शब्द. 
काढतो त्यांतील एक. ( कु, को, किलबिल, आणि 
किचिजिची,हे ते शब्द ) 

किजाबेज स्त्री» किलबिलाट ( थक्ष्यांचा ).. 

किजबिजणे अ० क्रि० किलबिल करणें. 

किजबिडीत, किचविडीत, किजबीड, 
॥केचबीड घचिे० १ वांकड तेकडं, एकांत एक 
लिहलेले ( अक्षर ), किंवा अद्या प्रकार लिहिलेली 
( पाथा ), २ आओवडधावड, खडबडीत, वांकड- 
तिकडे ( नक्षा इ० सारखें काम ), गिचमिडीत, 
गिचमीड असे यास अन्य प्रतिशब्द आहेत 

कॅजल, ॥कजल्क | सं० ] पु० पुष्पांतील 
जे केसर ते प्रत्येक; फुलांतील तंतु 

कजळ पु०, स्त्र० एक वन्य वृक्ष. पु० तांदु- 


* काचा एक प्रकार; सार्ळांतील एक भेद 


। 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 


किंजञरा पु० एक झाड 

॥केटण [सं० ।किट्टनन्मळ , विठा] न० श्घामानें 
किं० तेलाने शरीर,वल्न,टोपी, इ०्वर के ०तेल्पात्र 
इ० कांवर बक्ततो जो चिकट मलाचा थर तो. २ 
गुडयुर्डाची नळी इ० कांत जमतो जो चिकट मलाचा. 
लेप तो, ३ कुजलेळें जें शेण, लीद,. इ० ते. ४ 
क्षारादिकानें गंजून मृत्तिकाप्राय झालेले लॉखंडा- 
वर्रील पापुद्रे. ५ विटा, कोले, इ० आति भाजल्या- 
मुळे त्यांवर जे दगडासारखे टणक थर येतात ते, ६ 
लाल केलेल्या लोखंडांतून निघते ती ठिणगी. 

किटणें [ सं० किट्ट, म० किरण ] अ० 'क्रि० 
2 वस, शरीर, भांडे, ३० मलानें लिप्त होणें. २ 
लोहादि धातूवर गंज चढणे. २ ( लक्षणेनें ) प्राय: 
कान, हात, आणि दांत ,य़ा इंद्रियांस तत्तीद्वेषयरूप 
कर्मांचा अतिदायित संस्कार झाल्याकारणाने त्यांवि- 
षर्यां तत्तदिन्द्रियानें कंगळणें; उ० हिचे गाणें ऐकून 
माझे कान किटले; उ० भागतां मागतां माझे दांत 
किटले:उ०या पोरास मारून मारून माझे हात किटले 

किटा पु० खैर इन्काची जळाऊ फोडोंव जी 
लांकडें किं० त्यांचे आडके ते 


किटाड, किटाण न? किटण, 
किटाळ, किठळ न० 2 तृण, काटक्या, वगै- 
रची रास जळत असतां त्यांतून तण, काट्या, 
इ० ज्या वर उडतात त्या. २ हानि व्हावयाजोगे 
एखाद्यावर येतें जें नसर्ते कॅ खोटें दोषारोपण ते 
( क्रे2 येणें, आणणे ) 
किटेला कोमेला[म० किटणें- कोमेजणे ]वे० 
मळकट आणि रूक्ष; ओंगळ आणि म्लान; कुलूप 
सुरकुतलेला ( वृद्ध मनुष्य, आड, फळ, ३० ). 
किट्ट [ स॑० ] न० 2 मळ. २ विष्ठा 
केडका वि० कीड लागलेला; किडलेला 
नासका, सडका, कुजका. हा. शब्द लक्षणेनेही 
योजितात; उ० तुझ्या किडक्या डोत्रयांतले 
विचार सांगत बर्स. नको . 
क्रिडकाले, किडकु न० काढ, जंतु, आळी. 
किडकिडीत वि रोड; हाडकुळा; वारीक; 
सडपातळ, 
क्रिडकोळा वि० 2 ज्यास कोड लागावयाचा 
संभव आहे अत्तं. २ किडलेले, ३ ( लक्षणेने ) 
खरजुडा; खरूज झालेला, 
किडकुल न०८ सपांच्या जार्तांचा 'कोणताही 
बाल्यावस्थॅर्तील प्राणी ,२ गांडुळ , सुरवंट, इ०प्राणी, 
किडखाद्‌ वि० किर्डानें खाछेला; किडलेला. 
किडणे अ० क्रि कोड लागणें करिं ० किर्डानें 
खालेलें असणे; कीड लागन नासणें 
किडबिडीत, किडबीड वि? मार्गे * किजबि- 
ठीत ? पहा 
किडमाकडा वि० चिक्कू; कंजूष; छृपण 
इकिडामिडा वि १ अस्वच्छ कि० अस्पष्ट 
६ भाघण ), २ अति बारीक आणि विरूप करें 
हिडीस ( पदार्थ ). 
छकिडमिडं न० कुडसुडे; डमरू ( माकडांचा 
खेळ दाखविणारे लॉक किं० भविष्य फांगणारे लोक 
-बाजवितात तें ). | 
संगी, कीडसुंगी स्त्री किड, मुंग्या, 


३इ० सव कुमिकोरक समुच्याने; र० राजवन्येत । वेळो, २ नितन्योक ९ 
बापाने इतक्या वंदोवस्तांत ठेवलें होतें का विच्या । 


महालांत किडसुंगौरही रोघ (मेळणें दुरापास्त होतें 
»  किडवळ चि० किडकें: कोड लागलेले. स्त्री 
न० कोड ( प्राण्यांच्या त्वचेत उत्पन्न होते ती ) 


३८६ 


कितपत 


मडळ 


किडवळणे अ० क्रि १ फलाद्रिक किडकें 
होणे, २ भात ३० पदार्थ अस्निसंयोंग सारखा न 
झाल्यामुळे नासणे 

किडा[सं०कीट] पु कद्र जंतु.&पकाद्या माण- 
सांत [कडे पडणें तो अन]तिमान होणेंतो दुर्वतैनी 
होणें. एकाद्या पदाथात किडे पढणें १ तोः 
नासून यांत किडे उत्पन्न होगे. २ तो फकट जाणें. 
२३ तो निरुपयोगी होणें. 

किडाळ न० किटाळ? याचे ९व रट 
अर्थ पहा. २ कुविचार, कत्सित भावना, मनांचा 
प्रतिकळ ग्रह | 

किडकामेडूक [ म० “किडुक? याचे 
करून ] न० 2 वार्राकसतारिक दागिने समुचयान 
मोडके तोडके दागिने समुश्चयाने. २ हलकासलन ी 
चाजवस्त - 
किडुक न० १ य:कश्चित्‌ किडा किं० क्रमि- * 
हान मुलांचे एक कर्णभूपण. 
किडे न० जिवाणू 


दा | ह 


किडेमारी ,किडेमाऱ्या, किडेमारूं विश्मर्त्यंत 
कृपण; कंजूष; लोभी 

किडेला वि० किडका!; किंडलेला 

क्रिण [ खॅ० ] न० ९ वण, बट्टा. लाकूड 
खाणारा किडा. ची 

किणकि्णा स्थी० ८१ कणकणी ( तापा ॥ 
वगैरे ). २ पाण्याच्या तषाराचे जे कण 

किणा [ सं० किण ] पु० १ वण, डी तै 
( क्रि० पडणें ), २ कीड ज्यांत पडली 
गळू किं अशी जखम. वढ वरत 


किणा वि० ज्याच्या अंगावरील 
किडे पडले आहेत असा. 


किणी स्त्री० एक झाड वण, कत. 
किण [ सं. किण ] न० घट्टा, च १ वढा? 
कितका [ भ० किती ] वि९ |. 
2 कितकावा वि० कितवा (अनुक्रमाने 1, किती 
कितक्यांदा क्रि» वि० १ कितकया वैर” 
९ 
कितपत [ सं० कियत परिमित ] ० 
किती अंज्ञानें १ कोणत्या प्रमाणांत ह्वा 
प्रायः गुणपारमाणासंबधी पृच्छा करा! बयाच १४० 


योजतात ; उ०विभाकर कितपत 


: किंतव 


'चाकूला कितपत धार आहे ? याचे पुर्ढाळ प्रयोग 
लक्ष्यांत धरण्याजोगे आहेत; १मुलमी कितपत आहे? 
९ह०किती सुंदर आहे ?); २स्थळ कितपत आहे ? 
(म्ह०स्थळ् किती पर्ताचें किं० श्रीमंत आहे ?) 

कितव [ सं० ]पु० १ ल्या; खोटें बोलणारा; 
रक; भोंदू. २ जुगारी; थत खेळणारा. २ धत्तूरा, 
४ एकक प्रकारचं सुगंधी दव्य, ५ वेडा [र्क माथे- 
(फिरू इसम .६प्रियेश्शीं विश्वासघात करणारा नायक. 

कितवा वि० [ किर्ती--वा ( प्रत्यय ) ]वि० 
'कोणत्या संख्येचा विषय असलेला ? उ० रामूची 
"नापास व्हावयाची ही क्रितवी वेळ १७कितव्यांदा 
१क्रेट वि० कितव्या वेळेला ? 


सक्तारचें तागाचें वर. 

किताब [ अ० खतात ] पु"्राजाने कोगेकास 
सन्मानार्थ दिलेली बहुमानाची पदवी. 

किताब [ अ० 'किताू ] क्षी०, पु० पुस्तक. 

कितावर [ अ० कितावाह ] सत्री० २ साध्या 
भार्षेत सांगितलेली ह॒कांगत. २ सांगावयाचा मज- 
क्र तो हाच (पत्राच्या शेवटीं योजावयाची शाब्द- 
संहाति). २ मानाची पदवी. 


किती ,कितीक [सं०कियत्त्‌] वि० 2 कोणत्या । 


संख्येने परिमित ? २ कोणत्या प्रमाणाने परिमित १ 
३ कितीतरी; उ० किती रावे असत 
तुझ्या धामी! किती एक,कित्येक वि ०विवश्षित 
समुदायांतून कांही ,वरेंच,कितीतरी; पुष्कळ, किंती 
सरी संख्येने किं०मानानें केवढें तरी;बरेंच ,पुष्कळ, 
कितींदा, कितीदा , कितीकदा क्रि० वि० १ 
१ किती वेळां! २ कितीं तरी वेळां. कितीक 
क्रि वि०, वि० ( अडाण्यांत )किती ? केवढें ? 


कित्ता [अ० कितअहू] पु० १ अक्षराचें वळण | 
जखम, इ० ). 


लागण्याकरतां जाड, वळणशुद्ध, आणि नमुनेदार 
अक्षरांचा जो कागद गिरविण्याकरतां घेतात तो. 


२ ( लक्षणेने ) नमुनेदार; अनुसरण्यास योग्य; । 


छहुवतांस शिक्षा लावून घेण्यास किं० वळण लावून 


घेण्यास लायक असा सनुष्य, 'वर्तन, करणीं, । 


इ०;उ० सर्व दृष्टींनी कित्ता ध्यावा असेंच शिवाजी 
महाराजांचें आचरण होतें. & कित्ता घालून देणें 
अमुक गोष्ट अशा प्रकारे करावी इ० लेषद्वारां किं० 


शं 


२३८७ 


किऱ्हेरा 


वचनद्वारां किं० स्वाचरणद्वारां दाखवून देणें किं 
विदित करणें. 

किंत्ता, कित्तां [अ० कित अहेड तुकडा] 
अ० यादी, हिशेब, ₹० लेखांत ज्या रकमा वगै- 
रेच्या विशेष संज्ञा किं० विशेष संबंध लिहिले नात 
नाहांत त्यांचा निर्देश करावयाची संज्ञा; सदर प्रमाणें. 
&कित्ताइसम न० मोघम सदरांतील किं०संकीण 
सदरांतील वाव. 'कित्ताखचे पु०१ किरकोळ खर्चे; 
जो विशिष्ट सदरांत घातलेला नाहीं किं० घाल्तां 
येत नाहीं असा खर्च. २ असा खचे भागविण्या- 
साठीं बसविलेला कर.: कित्ताबांब स्री०१ निषदिष्ट 
न केलेली वाव, २ ज्यादा वाव. ३२ कोणच्या कामी 


किंतान, किंतन [ भ्र० कितान्‌ ] न० एक ' हा पत्ता योजावयाचा हें न कळावेतां वसूल केलेली 
टॅ । वर्गणी, पट्टी, कर, ३०. 'कित्तावाटणी स्त्री० 


; एकादी रक्कम खर्चास भपुरी पडली असतां तिची 


तूट -भरून काढण्यासाठी बसविलेला कर, 
किंद्रो रेघ स्थी० जमाखचीच्या चोपढ्या 
लिहिण्याच्या पद्धरतार्ताल एक पारिभाषिक शब्द, 
किनखाप, किनखाब [ फा ० कमूखवाबू ग 


। सु० एक जरीबुट्टीचें वतम; रेशमाच्या कापडावर 


जरताराचें काम केलेलें वत्न. &किनखापी वि० 
किनखापाचा केलेला(अंगरखा ,गादी, पढदा ,इ०) 
किनरा [ सं० किन्नर ] वि० १ वारीक पण 


! उंच जो कंठस्वर तो.२ नाकांतील ( बोलणें ), 


किनरी[सं०किन्नर]स्त्री ०१ वार्राकव उंच असा 
काढलेला कंठस्वर; किनरा स्वंर. २ एक तंतुवाच . 

>. क्निं , ४. >. 

झिंना पु०, किन न०, किन्हें न० [ सं० 
किण ] १ मरण, घट्टा, क्षत. २ अंत:करणाचा 


 मायाळूपणा; दयाद्रंता; काव, 


|». 
किना वि० १ बधिर ( त्वचा ); घट्टा पडलेला. 
२ किडवळ ज्यांत उत्पन्न झाली आहे असे ( गळू, 


किनार, किनारी [ हिं० ] स्त्री2 वसतरांस 
रेशीम इ० कांचा, किंवा रेशीम इ० कांच्या वेल- 
ुट्टीचा, जो कांठ घातलेला असतो तो. 

किनारा [ फा० किनाराइ ] पु० १ कांठ, 
कड. २ समुद्राचा कांठ, सॉमाप्रान्त ( विश्षप 
अर्थ ). क क ी 

किन्हेरा वि० मागे “किनरा' पहा. 


क्न्ह्या 


बँकेन्ह्या पु० वांग्याच्या वर्गार्ताल एक झाड 

ँक्रेपळा पु०, किपळी स्थी० कपळा, कपर्चा 
ब्ळ्पा: उडालला [कवा वलेला दगड इचा 
तुकडा. 

करिफार्डत; किफाथत | फा८ 
रांत वौरे होतो तो नफा, फ,यदा 
६8 फ्रिफाइती, किफायती, 


स्वी 2 व्यापा- 


क्रिफायतच्णीर 


डट्ट 


न 1. क... 

॥कराकर 
(>> शी यो ळे 
कियत [ सं० ] वि० (प्रमाणानं कि०संख्यन 
किती ? यांचा प्रयाग स्ममासी हाता 
&कियत्काल क्र ०वि वाती बेळ पावेतो ठू किय्र- 
श्चिर क्रि वि० किता । वसपाचे [| ? किती दाव” 


प्रात: 


। काल्पयत ? कियहर क्रि वि वता. लाद ? 


॥क० लाभ. 


पकिफाइतवार, किफायतवार वि2 नफा होईल 


ससा; नफ्याचा; फायवदलार; लाभ 
( व्यापार, पदार्थ ); स्वस्त्या किंमता[स ।मळालला 

किंबरू, किंबरं, ।कमरू., कमर न” शानळ 
"पदाथावर बसतात तीं अत्यंत खद्ष्म पाखर !० 


'बुंयुरडी 
किमया [ अ० कौमयाऱ्य्जाद ] स्त्री,” ८ 


एण्य़ासारता 


तात्रांदे हल्क्या वातूंच रसायनांदिकाना सुवणात ' 


्पान्तर करण्याची विदा .२( लक्षणन ) ज्यापासून 
बहुत आणि निरंतरची ट्व्यप्राप्ति होते ते ( मनुय, 


क्री दर ?कियेतपारेमाण विवितापारमाणा च 


किर | सळ्विल> वरप्वर क्रेठवि०ानश्वय 
कुरून ( कवितेत मात्र ). कोर ह्याचाहा हाचि 
थता 
फिरकणें अ८ क्रे2? जिरकण: हत्ती इ०्कार्ने 
। ॥बिकाळण याचक, पार, र०्येनन घास याद 
याइनकी कटकट करणें, जरारडण, 1१० पिरपीर 
लावण 
केरकाडा वि किरकोळ, वाटकुळा , बाराक/ 
हाटका, ।कडाकडात 


युरूं, व्यापार, विद्या, यंत्र, ओषव, ३० ).& , 


पँकेमयागर पु० किमया ( प्रथमार्था ) जाणता ता 
किमसान न०पिवळ्या रंगाचे चामड.ढ जाड 

छत, पडदे, इ० करावयाकरता वापरतात 
किमान, किमानपक्ष (-क्षा ) ।क्र० ।व८ 

अगदीं कनिष्ट पक्ष स्वांकारून;कमात कमा; नदान 


पदार्थ विकत घेतला असतां तान्निमित्त य्याव लागत 


॥। (कानद्यान लाखड वारले असता हव, 


किम्मत [ अ० कीमत ] स्थ्री० 2 मोल;कांहा - ल्ल्या वरिचागऱया , 


ज द्रव्य तें.रधेणारास दन्य चाब लागण्याजांगा जा । 


त्या त्या पदा्थाचिं ठायीं योग्यत[[विशेष असता तो 
वयात्रता: महत्त्व; लायखा; उं०हा लालू द 

रूपये किंमर्तांचा कांहीं दिसत नाहा; तुम्हाला 
-दुकानदारानें. फसावलें. 
ल्क्षणेनेंहा उपयोग होतो; उ०ण्खादी गोष्ट नाहीशी 
झाल्यावरच तिची किंमत माणसास कळून येते. &मी 
स्याला किस्मत देत नाहींमी त्याला तुच्छ लेखतो; 
मी त्याला मुळींच महत्त्व देत नाही. मला त्या'ची 
[कॅमत नाहा,मी काय त्या'ची किम्मत करता ? 
मला त्याची मुळींच दिक्कत, परवा, किं्मातब्वरा 
वाट्त नाही. तिची काय किस्मत, तिःची काय 
पॅकेमत्त आहे ? किं लागून राहिली आहे? तिची 
काय प्राज्ञा आहे ? किंसतोचा वि०मोलाचा; लाय- 


साचा किम्मतवार क्रि वि०, वि० किंमतींसह 
पकप्रता लि 


द्वेतीथाथीं या शब्दाचा । 


। सारखा कटक 


किराकेटणं [ म०८'खरखदण) याचे रूपान्तर ] 
अ० 'क्रि० अन्नालप्त होणें ( हात, भांड, ३९ 0)? 
अन्नाने लडबडण ( हात, भांड, ४० गं हाताला 
कि भांड्यांडा खरकटें लागणें 

किरक्रिर, किरकोर स्त्रा० 2 ब्रषणारसु> 


किर, वि व. असा "वाने उमटत व 
ठ्दाराच्या भरज- 


ह वाजत त 


क्र 


2108 


जुना पाळणा, 
क्रि वाजणें ). २ याचक, पीर? गी 
तें द, अशयाबद्दलची त्रास ठा! टायाज 
चरचीर , पिरपार (क” 
लावणें, मांडणें.), क्रि» वि० १ किर द्र 
भावाज करून; कर्कदपणें. २ त्रास येईल. , 
सारखी चिरचीर क्रिं० पिरर्पार करून (र म 
किराकेरा, कराकऱ्या 1व० च्िरिचिरण्या न्वत्री? 
किराकेर लावण्याचा ज्याचा स्वभाव तो (१ 
पार, इ० ). क्रेर/ 
किराकिरणें अ० क्रि०१ करर, करर ॥ १९१ रणे 
वाजणे ( दार, पाळणा, ४० ). 
किरकिर मांडणें (पोरानें, याचकान )._ तरारहि 
किराकिरांत स्ा० किक्रांत याच” 


त्याप्रमाणें 


करांची हें भे 
वा 3 
फ्ता 


म असरव2/ 
किरक्रिरीत (वि चिरचीर लावणा*? 
लासिक, चिडखोर, ( पोर ) नवि कः 


किराकेरें [ म० किर्राकर ] न? 


किराकिसा 


३८९ 


(8 2 


[करमाज 


छांकडाचें खेळणें,-जें हाता धरून |फिराविलें असतां 
किरकिर वाजते. हों शिमग्यांत ।के० जत्रेत फार 
विकावयास येतात. 


। 


कोळीच्या म्ह० किरकोळ विक्रीच्या भावाने [के० 
दरानें. किरकोळी स्त्री हरएक किं० नानाविव 


। पदाथांची रात. 


किराकिसा पु० लांकूड पोखरल्यासुळें वगैरे 


यांतून निघतो जो बारीक भुसा किं० कीस तो. 
किरकी खी ०१ फिरकी. २ सोन्याच्या तारेचे 


वेटोळे (नथ बरे युंफतांना,घालितात तें). २ मळ- । ग 
! भाक्षणे. स० क्रि आंबा, पेरू, ३० फल कोरा्ने 


र्‍्ताचा आकार किं०असता आकारज्यावर कोरला 
आहे असा-खांब्र, इ०. 

किरक्रीट स्त्री ० दातांवर दांत धासगें. 

किरकोळ वि० ? सामान्य प्रमाणापेक्षा 1$० 
विवक्षित प्रमाणापेक्षा कृश, बार्राक ( शारीर, 
का, इ० ). २ अशक्त, अधू, कमजोर, फाटञया 
अंगाचा ( मनुष्य ). २ ( ल्क्षणेनें) साधारण, 
बिद्वाप सुंदर नव्हें, असें माणूस. ४ यःकश्चित; 
शुळक; महत्त्वाचा नव्हे असा; साधारण, हलका , 
बार्राकसारिक; ( भळुष्य, काम, बाब, इ० ). ५ 
सामान्य, सटरफटर अवांतर, जादा (जिनसा ,गप्पा, 
प्रश्न, खे, इ० ). ६ किरटा; बारीक; दूर ऐका- 
वयास जात नाहीं व उंच चढत नाहीं असा वीठादि 
त्याने. ७ ल्हान किंमतीचे, हलकें ( नाणें,-बुर्दा , 
चिहछर, 
घान्यादि पदार्थ घेण्याचा किंवा विकप्याचा( जो 
व्यापार तो); घाऊक; एकठोक नव्हें अहा. ९ 
जहान प्रमाणांत घेतलेला [केवा विकलेला िं.वा 
/बेकावयास ठेवलेला. किरकोळ प्राप्त 
स्त्री०१ अवांतर प्राप्ति. आडमिळव.त. किरकोळ 
भव पु पदार्थ ल्हान प्रमाणांत विकत व्याव- 
याचा किंवा चयावयाचा असतां त्याचा ठोवितात तो 
दर. हा घाऊक मालाच्या दराहून अर्थातच आधेक 
असतो. किरकोळ वसूल पु० सरकारांत जमा 
झालेला पैसा, धान्य, इ०. किरकोळ 
विक्री खी० १_ माल ल्हान प्रमाणांत विकून 
मिळतात ते पैसे. याच्या उलट घाऊक. 
विक्री किं ठोकविक्री.. २ लहान प्रमाणांत 
चदाथादिक विकणे. किरकोळ कागद पु० कर- 
कोळ बाबी ज्यांत नमूद केल्या आहेत असा 
कागद; किरकोळ बार्बांचें टिपण. ॥६स्कोळीने 
हक्के वि० १ लहान प्रमाणांत पदार्थ विकत 
द्यावयाचा किं० घ्यावयाचा अतता. २ किर- 


इ०कांत देतात तसले). ८ ल्हान प्रमाणांत , 


किरखाद, कॉरखाद स्ी० कोर म्ह० पोपट 
यानें खाहेले किं० चोच मारलेले फळ (पेरू, ६०). 
किरखादणें स० क्रि० कौराने म्ह० पोपटाने 
फलादिकांस चोंच मारणें किं० त्यांचा कांही भाग 


! डिवचलेलें किं० अंशत: भाझषिलेले असणें. 


किरटा वि० १ अत्यंत कृपण किं० अदत्तशिरो- 
मणी जो तो. २ रिशयोभित दिसावयाजोगें वारींक. 
रेवांचें (जें अक्षरा दिक तें), २ असें अक्षरादिक उठतें 
ज्या लेखर्णानें किं० टंकानें तो.. ४ कृश किर- 
कोळ, किडकिडित ( काष्ठ ), ५ अशक्त ,-इूर ण्‌कू 


: न जाणारा किं० उंच न चढणारा (आवाज). ८ 


छुरट्लेलें ( फलादिक ). ७ अबू, फटी असलेले » 
बार्राक ( दांत.). ८ सत्त्वर्हान; निर्वीर्य, 

किरडी स्री० तिरडी. 

किरडू[म०किडा]न०्सुतासारखा लांब किडा.. 

किरण [ सं० ] पु सूर्य, चंद्र, तारे, दिवा, 
इत्यादींच्या प्रकाशाच्या ( कल्पित ) रेषा. ₹ 
हिरा, आरसा, अशासारखा उजेडाचें परावत्तंन् 
करणारा जो चकचकीत पदार्थ, त्यापासून: 
प्रकाशाच्या इतस्ततः प्रसृत झालेल्या ज्या असंख्य 
ओळी त्या प्रथेक; अंशु. न० सूर्यांचें जे ऊन तें 
&किरणजाल न० किरणांचा समुदाय, किरण- 
माली पु० सर्य. 

किरदार [ फा० ] न० जमाखर्चाच्या चोप- 
डोंत मागल्या पानावरचे आंकडे , महिना , तारीख, 
इ० पुढच्या पानावर मागल्या पानाचा संबध दाख- 
विण्यासाठी उतरून घेतात तो उतारा. 

क्रिरपाण[सं ०छूपाण>तरवार ]न० शखि 
लोक धर्माज्ञा म्हणून जें. शक्षविशेष नित्य जवळ 
बाळगतात तें. 

किरमांडी वि० कू , कंजुष, कृपण, चिक्कू 

किरमाणी आंवा पु० ओव्यांतील एक भेद . 

किरमींज [ सं० छामेज ] न० कर्मापासन 
रंग करण्याचे कार्मी उपयोगी असा एक पदार्थ 
उत्पन्न होतो तो. किरमिजी वि० १ किरं- 
मिजाचा ( रंग )., २ किरमिजाचा जो रंग 


किरवण 


३९० 


किरीम. . 


न्व्क ४:म 


ताद्वोशोष्ट ( वसन वगेरे ). किरमिजी दाणा पु० 


फकिरामिजञाच्या रंगाच्या ज्या बार्राक गोळ्या केळेल्या 


असतात त्या प्र्येक. 

किरवण [ सं० कार ] स्त्री८ नक्षचिं किं 
वेल्वुट्टीचे कोरकाम 

किरवणें, करिरविणे [म० किरवण ) स० 
अक्र० धातु , काष्ठ, माती, ४इ०कांवर कंगोरा 
नक्षा , वेलबुट्टी, ९० कोरणे, 

किरत पु० ब्राह्मणांत. एक जाते आहे ती, 
करिं तज्जातीय ब्राह्मण तो, 

किरावेजणें अ० क्रि भात, भाजी, इ० पदार्थ 
अशिसंयोग सारखा न झाल्याकारणानें नासणें. 

किरवें न० १ माझ्याचें खरखरीत च्म,-जं 
काष्ठ इत्यादिकांदर तें घांसून युळयुळीत करण्याच्या 
उपयोगीं येतें. २ खेकडा. ३ किरिरें; बटवा, 
दिकाळी, इ०्च्या दोऱ्या आंवळावयाचा फास. 

किरळ न० ८ कोंवळ्या जोंधळ्यांत होतो तो 
एक क्षृद्र कामि. २ हा जोंधळा युरांनीं खाहा 


, खोत्रर, पत्री, हिंग, 


। 
| 


भ्रंश ] न० उगवत्या किं० मावळल्या सूर्या 
किरण ( क्रि पडणें, राहाणे ). 

किराणा पु० ८ लवंग, जायफळ, सुपारी ,. 
जिरे, ३० जे पदार्थ,- ज्या- 
वांचन प्रावः गरांत्र लोकांचा निवाह होतो ,-ते. २ 
( व्यवहारांत विद्वेष र्ढ॒ अर्थ ) व्यवहारांत नित्य 
ञरूर लागणाऱ्या करिं० उपयोगी पडणाऱ्या धान्याद 


: वस्तु,-ज्या क्रिरकोळार्ने धंदा करणारा वाणी. 


आपल्या दुकानांत ठेवतो; किरकाळ वाणतादा 
किरात [ सं० ] पु० १ डागरांत राहाणारा 


, व ह्विकारीवर उपजीविका करणारी एक जाति 


किं०९त्या जातीचा इसम; भिल, कोळी, १०. * 
कोंगाही रानटी मनुप्य. ३ |करातवेपी शकर. & 


. 'कराताजुनायं न०भाराव कर्वानें किरातवपी दुकर 


असतां त्यांस जो रोग जडतो तो; ( क्रि०्लागगे), । 


किरळ न० पु० २ विशेषतः जोंधळा 1० 


वाजञरी यांची कापणी झाल्यावर शेतांत राहतात 


जे बुडखे किं० अंकुर ते. कांद्दीं लोक हा शब्द 
हरळीस किं० अन्य तृण जें उगवतें त्यास लावि- 
तात. २ भरत आलेल्या जखमेवर धरतातते 
पापुद्रे; (क्रि० बांधणें, येणें, धरणें, फुटणे), 

किरळ स्त्री० नेपती म्हणून जें झाड आहे तें. 
न० नेपतीचे फळ. 


किराइंत न०, किराईत कोडका स्त्री> एक । 
ओषधी .8७किराईत फुलकी स्त्री ० किराईत म्हणून | 


जी ओषधी आहे त्यांतील एक भेद 

किरांची स्त्री० तोफेच्या मार्गे दारूगोळा वगैरे 
ठेवण्याचा जी पेटी असते ती 

किराड पु० शद्दांतील एक जात ० तजजा- 
तीय इसम. 

किराण, किरण [ हिं० किलान्‌-उर्डी ] न० 
२ उडी, झडप (क्रे० मारणें, टाकणें, साधणे). २ 
सुळका ,-पाण्यांत डोक्याच्या बाजूनें मारतात तो 
> नेम, लक्ष्य, [किं० धोरण (क्रे० साघणे,वांवणे, 
चकण ) 

केराण [ सं० “ किरण *चा गांवढळांचा अप- 


|] 


व अजुन यांच्यामवाल युद्धाचे वर्णन ज्या काव्यात 
कल आहे ते. किराता स्त्री०2 ॥वारातवतधू .२ 
धेणारी सा. ३ भिलार्णांचा बेप घेतलेला पार्वतै 
४ स्वगंगा 
किराया [ फा० किरायाहू ] पु० भाड 
क्रिराळ न८, पु० मागे * किरळ न? 
“ क्रिरळ न८, सु०? पदा कि. 
किराळणे [ म किराळी ] अ० क्रि० ११ 
स्वराने ओरडणे; कर्वश ओरडणे; विंकाळर 
किराळी स्त्री ० किंक:: आरोळी; कार्क 
सारखा कर्णकंटु आवाज. 
किरिरं न० दिंभयावर भ 
शिंकयाच्या दोऱ्या आंवळण्याकरतां त्यास १ 
ता सरकावावयाचा फांस जीं 
किरी स्त्री० उत्तरोत्तर क्षीण व्हार्व 
कोणेकास कांदी विक्रांत जडत ती; कोणताही 
वेणारा रोग. का 
किरीट [ सं०_] पु० देव, राने, €* ही 
जो मुकुट तो. &8किरीट'घारी पु० रा. 


80... 


व 


घट बसावें कणून 
डिं भट्ट बसावे बात 


। टसाली, किराटी पु० अजुन तॉर 


किरीस, किम [सं० डामे ] उऊ 
सारखे ज जंतु पोटांत कांदा रोगांमुळ क्र्गी 
ते. २ फळादिकांतील आळ्या वगैर जु 
मवाताळे, किमवाताळें न० पोटात जि 
झाल्याने जी घेरी येते ती बिं्कासाविशी 


किरोटा ” 


किरोटा पु० पोपटाची एक वन्य जात. बोल- | विणें; हालवून हालवून तो खिळखिळा करणें. 


णाऱ्या पोपटाहून हा भिन्न जातीचा असतो. 

किदे,कीर्द [ फा० ] स्त्री०१ जमीन शेताच्या 
उपयोगाची करणें.२ लागवडीस आणलेली जमीन. 
३ जमाखर्चाची नोंदणी. ४ रोजर्कादींचा 
उतारा लिहिण्याची चोपडी.&किर्देसार, कार्द- 
सार [ फा० किर्दजञा ] वि० १ लागव्डांत 
असलेली ( जमीन ). २ लागवडीच्या उपयोगाला 
योग्य अशी ( जर्मान ). किदावा, कादोवा पु० 
शेतांतून काढलेलें पीक, किं० त्या पकाचें उत्पन्न. 

किर्र वि० १ कर्कश ( आवाज). २ असा 
आवाज नेहमां जेथें असतो असें घनदाट (अरण्य). 

किलकिलणों अ० [क्रि० चिमण्या, मेना, ३० 
कांचें चिव चाव करणें. 

किलाकिला, किलकिलीत वि० थोडेसे किर 
किंचित उघडलेले किंवा मिट्लेळें ( दार, डोळे, 
कळी, इ० ). हें क्रि वि० प्रमाणेंही वापरतात, 
-जनतें, किलकिले पाहाणे, ३०. 3 

किलाकेलाट, ॥फ्रिलॉकिल स्त्ची० १ पक्ष्यांचा 
किलबिलाट. २ ( लक्षणेनें ) पोरांचा वगैरे गोंगाट. 

ऑकिलकिलाविणं[ म० किलकिला करणें [० 
मिटणें किं० उघडणें ] स० क्रि० किंव्चित्‌ किं० 
थोडेसें उघडलेलें किं० मिटलेले करणें (दार, डोळा , 
३०), 

क्रिलच, किलीच स्त्री०१तख्तपोशीस तस्त्यां- 
च्या संधीवर म्ह० तख्ये जेथें एकमेकांना लाग- 
लेले असतात तेथें बसवितात जे फर्ळाचे तुकडे ते 
प्रत्येक; रिपा. २ तस्त्यांचे अभावी जे फन्यांचे 
तुकडे पाटणीस घालतात ते प्रत्येक. ३ हिऱ्याचा 
लांबोडा तुकडा. ४ कापसांतील केर, गवताच्या 
काड्या, ३०. & किलचबंदी स्त्री ।किल- 
चांचा उपयोग करून केलेली जमीन, पाटणी, इ०. 

किलबिल स्त्री १ पक्ष्यांची किलाकिल. २ 
पिंगळ्याच्या चार ध्वनींपैकीं एक.पुढें “की? पहा. 

किलाबिलणें अ० क्रि० ( पक्ष्यांनी ) चिव- 
चिवणें; पक्ष्यांचें किळाकिेल ओरडणे. 

किलबिलाट पएु० पक्ष्यांची चिवचीव; 
किलाकिलाट. 

किलवणें स० क्रि० जामेनांत वगैरे खांब ३० 
घट्ट बसला असतां तो बाहेर काढण्याकरतां हाल- 


३९१ 


क्लि 


किलवाणा [ म*कोव--वाणा (प्रत्यय) ]वि० 
१ केविलवाणा; लोकांत कींव वाटेल अत्ता; दीन 
( मूल, चर्या, पारोस्थाते ). २ ज्यामध्ये भव्यपणा 
दिसत नाहीं असा; भिकार ( वत्न, अलंकार ,गृह, 
शहर, वेष, इ० ). ३ अत्यंत कापण्ययुक्त असा 
( स्वभाव, आचरण ३० ); दीनवाणा. 

किलाण [ हिं० किलान्‌ ] न०१ उडी, झब्प; 
( क्रि० मारणें ). २ उड्या मारणे, वागडणें, हुद- 
ढणें; धांगडाषेंगा ( सुलांचा ); ( क्रि सांडणे, 
माजावेणें ). 

किलावा [हिं०किलावा] पु० हत्तीच्या गळ्यांत 
सुताच्या दोरीचे पेंडें महाताचे पाय अडकातेण्या-. 
करितां घालतात तें; हःतीची रिकीब. 

किलेसाणी [स० कील ( खिळा, लुटी ) ४ 
मार्णी ( विडी )] वि०जांयाच्या खालच्या तळींत 
मध्याला जी घुंडो पक्की बसाविलेली असते तिला 
: क्कौल २ म्हणतात. वरच्या तळीच्या मध्यांत जी 
लोखंडाची विडी बसविलेली असते तिला माणी ? 
म्हणतात. दळतेवेळीां कालाभोंवतीं माणी फिरते. 
किलेमाणी म्ह कील आणि माणी .यांनीं युक्त 
केलेलें [के० असलेलें ( जांतें ). 

किल्बिष [ सं० ] न० ९ पाप, २ गुन्हा. ३ 
रोग, ४ विपत्ति, ५ कपट, ६ वैर. ७ ओंगळ किं० 
घाणेरडा पदार्थ, 

किल्ला [ अ०किलअह्‌ ] पु० दुग; भोवताली 
चर खणून त्याच्या आंत तट, बुरूज, इ०नौं प्राय: 
शत्रूपासून बंदोबस्त व्हावयासाठा राजादि बांधतात 
जो मोठा कोट किं० गड तो, किल्ले तीन प्रकारचे 
असतात. डोंगरी किला, भुईकोट, आणि जॅजिरा. 
विद्वेष माहितीसाठी आमचे “मराठी भाषेचे वाक्‍प्र- 
चार, म्हणी, ३० २? हें पुस्तक पहा. &किल्ला 
नेसविणें गड किं० कोट यांच्या भोंवतालचें रान 
इ० पेटाविणें. किछेदार पु० किला ज्याचे स्वार्धांन 
असतो तो अधिकारी; गडकरी. 

किल्लाण पु० किलाकेलाट, गोंगाट ( पक्ष्यांचा , 
पोरांचा ). न"्मार्गे * किलाण > पहा. 

किल्ली [ सैन्कीलन््खिळा ] स््ची० ९ कुलूप 
काढावयाची, घालावयाची, किं० उघडाववाची , 
मिटावयाची जी चावी असते ती. २ घड्याळ , 


(केवंचणे ३९२ 


गायनपेटी ,इ%्यंत्रविद्देषांच्या कमानींचे ढिले झालेले 
वेढे पुनरपि घट्ट करून तीं तीं यंत्रं चालं करण्या- 


करतां योजितात जें आऊत किंल्साधन तें; (क्रि | 


देणें ). २ ( लक्षणेने ) विवाक्षित अर्थ सिद्ध होण्या- 


विषयीं क्षम असें जे त्याचें सूत्न किं० तत्व ते; उ० | 


त्याच्याकडून काम कसे कल्न घ्यावें याची किछी 
मला ठाऊक आहे; उ० केपू ऑफ्‌ युडू होपूच्या 
शोधाने पूर्वेकडील व्यापाराच्या सत्तेची किछी 
पाश्चात्य राष्टांच्या द्वातांत गेली; उ० ती काय 
माझ्याबद्वेर्‌ जाते ? तिची किली माझ्याजवळ 
आहे ना ? &किलछी फिराविणें एकायाने दुस- 
र्‍य्राच्या विरुद्ध आपणांस अनुकूल अर्से वर्तांवें म्हणून 
गुप्त सवान बांधून व्यवस्था, तरतृद्‌ , किं० बंदोबस्त 
करणें रकिं० करून ठेवणें; आपणाला अनुकूल किं० 
दुसऱ्याला प्रतिकूल परिर्थाते उत्पन्न होईल अशी 
योजना [कॅ० तजवीज करणे र्के० करून ठेवर्णे, 
किल्ल्या चालविणे अनविकारानें,बेकायदेशीरपर्णे , 
'्के० चोरटेपणानें वर, तिजोरी ,इ०कांचीं कुलपे उघ- 
डर्णे (कांदीं चोरण्याकरतां किं० लांवावण्याकरतां). 
'किलछा ( किं० किल्ल्या ) चालवून पाहाणें 
अमुक कुलपास कोणती किलछी लागून तें उघढतें 
हें पाहाणें, [ आणि बिघडविणें, 
उकेवंचणें स० क्रि चिवडणें किं० डिवचणें 
एकिवटा [ सं० बालभाषा किवण ] वि 
पण; चिक्कू; अनुदार . [ बह्चिरा . 
क्रिवडा [ कानडी किवी ( कान ) ] वि० 
किवण स्त्री काव; द्रयाद्रेमाव; अनुकंपा . 
किचण (-न ), 'किन्येण [ स०क्ामे--ब्रण; 
पर्के०किण ] न०? गाय, म्हैस, इ०कांच्या कात- 
ढीला सकीट्क्जें क्षत पडतें ते. २ ज्या मत्रार्दकानें 
अन्षे क्षत वरे होतें तो; ( ०म्हणणें, घालणें ), 
% किवण्या (-न्या)बि०प्तकीटक क्षत पडलें आाहे 
न्य़ास असें (युरूं), 
किशोर [ सं० ] पु० १ बाल्युवा, मुलगा 
( पंधरा ववोचे आंताल, वः म्हणून कायथाच्या 
दृष्टीने अप्राप्तव्यवद्ार ). २ सूर्य. ३ शिंगरूं. 
किशोरी स्त्री० वाल्युवती; कन्या; मुलगी. 
रकेथ्कःया [ सं० ] स्त्र एका प्राचीन नग- 
ग्ैचें च राज्याचे नांव. किष्कंधा ही सुयनीवाय्रज 
वाळ त्याची राजधानी होती. 


* मुळे, रताळी, इ० कांचा 


कनकळ्कळककळककक- ८-८ ०-2“ कक्कर कयाामायााााामाााशा्ााााागोशा 


किसूळ 


किसगणती ,खिसगणती , खिजगणती [हिं० 


। किस.गनतीका म्ह० काय किंमतीचा ? *इ० 7, 


क्षुलक ] स्त्री० कांहीं गोष्टीविषयी “ त्यांची काय 
गणना कतलवयाची १? ' त्याची जमेत थरण्या- 
विपर्या काय पाळता ? २ ' त्याची काय किम्मत र क 
अश्शी जी निषेधपर किं० तुच्छतापर भावना ती. 
& किसगणतीत नसणे तुच्छ वाटत अल्षणः 
०ची किंमत किं० परवा नसणे, 

किस्षणी [ म० किक्षणें ] स्त्री? खे, बटाटे, 
कीस  काढण्या- 
करतां लोखंडी पत्र्यास कांही बििष्ट तऱहेने भार्क 
पाडन व॒ त्यास चार पाय लावून जे साधन 
करतात तें. &किसणकाम न० २ कांडी पदात 
किसण्याचा व्यापार किं० क्रिया. २( लक्षणेने ) 
कळाकुसरीने करावयाचें म्ह० नाजुक काम. 

किसणें [ मध्कीस ] स० क्रि०१ खु, बटाट” 
इठपदार्थाकेसर्णावर घांखज्ञ त्यांचा कीस काढणे र्कि० 
पाडणे. २ खरडणें.&किसून दळणे बाराक 
होई असें दळणे. 

किसबत [ हिं० ] स्री मिस्ती लोक ढाळत 
मांडीवर मसकेखाली जे चम धेतात ते. “्मत्तक 
म्ह० भिस्ती लोक जी कातड्याची पाणी भरलेली 
पिदवावी खांद्यारून लोंबणारी घेतात ती . 


2. (> «<<. लर क्क >. द्वा“ 
किसमीस, खितमीस स्त्री० बेदाणा (वः 
इकडे ). २ बेदाणे, मनुका, खोबरे, पित्त) ५ 

( एक प्रकारचे द्राक्ष ), इ० समुच्चयान 


मुंबईकडे ). 


>> 4 घक्त 
किसर, केंसर न० लाकूड इ०ची धलपी मकी 
धळकट, ३०. [२५ 
कोमल अँकर * 


किसल्य [ सं० ] पु०, न०९ कार हडवळ 

क्रिसान [ हिं० ] पु० १ शेतवरी; श्व 
मनुष्य; गांवढळ भनष्य. २ ( लक्षणेने ) यात ह 
किं० विनर्किमतीचा मनुष्य. छॅकिसानका य; 
१ शेतकी काम; क्ृषिकम. २(लक्षणेने) ह्ल्क कीट 
सटरकटर काम; कोणतेंदी किरकाळ 
आणि इलके काम. 

किसूळ [ सं० कृश ] पु० पोकळ!) 
इ०कांच्या लहान, किं० कोंवळ्या, ॥%० 
लेल्या ज्या काड्या त्या. 


क्को थिंबी र्‌, 
पि्कु८ 


किस्तगा!री 


किस्तगाररी , किस्तबंदी, स्रिस्तबंदी [फा०] 
स्थ्री० हप्तेत्रंदीने रकमेची फेड करणें किं० फेड कर- 
ण्याचा ठराव किं० पद्धातै. 
किष्तंगारी [ फा० ] स्त्री शेतकी काम. 
[किळकिळी स्त्री> ए० व०, किळाकेन्या 


३९२३ 


स्त्री० अ०्व० याचकानें कांही प्राप्त व्हावें म्हणून । 


चालावेलेल्या अनेक प्रकारच्या विनवण्या , विनंत्या , । 


किं० आर्जवें. .२ कोणेकास ताडनादिकामुळे दुःख 
प्राप्त झाळें असतां त्यानें अनेक प्रकारें चालाविलेली 
पिरपीर, रडगाणे, किं० विलाप.(दोन्ही अर्थी क्रि० 
देणें,चालविगें; शब्द बहुधा अनेकवचनी वापरतात). 


किळकिळीत वि० केवळ पाणकट जें ताक, । 


दूध, इ० तें. 

[झिळवें न० धान्य मोजण्याचें एक माप, अधें 
निळवें; शेराचा बत्तीसावा जो भाग तितकें परिमाण. 

एकिळधशा, किळोद्ी वि० ज्याला निरंतर 
कांह तरी रोग, आजार, किं० दुखणी होतात तो. 
८ पोर, म्हतारा, ३० ). 

किळस [ सै० छेश ] स््री०, पु० १ अमं- 
गळ पदार्थ दिसल्याने किं० पाहिल्याने येते तो 
खंती.३ अतिदेवनामुळें कांडी पदाथांबद्दल येतो तो 
बीट; शिसारी. २ पु० ज्वरादि दुखण्यानें दुःख 
चावावें अश्ली जी कोणेकास काढ्दशा येतेती. ४ 
पु पोर, ₹०कांत आगामी आजाराचें सूचक जी 
अंगावर उवा पडणें इ०चिन्हें होतात तीं समुः्चयानें. 
& किळसखार, किळसुडा वि० १ खाण्यापे- 
ण्यांत चिकित्सेखोर किं० कांक्षेखोर. २ ज्याला 
भोंगळ पदार्थ स्पशोवयाला ,पह्ावयाला , किं०खाव- 
याला खेती वाटतें असा .किळसव!णा वि ०ाणेरडा; 
क्षती वाटविणारा; अमंगल. 

किळपसणें [ स० किळस ] अ० क्रि किळत 
घेग, किं० वाटणे, किं० पावणे, [ हे अर्थ पहा. 

किळोप पु० मागें किळस "याचें १व२ 

कीं उ० अ० हँ विकल्पबोधक, स्वरूपबोधक , 
संकेतबोधक,व कारणबोधक असे चार प्रकारचें अस- 
तें. १ क्रियापदास जोर आणण्याकरतां वापरतात; 
उ० दे की; देतों की, इ०. ( कधों कधो आधेक 
जोर आणण्याकरतां रे, ग, हो, इ० तंत्रोधना- 
भक अव्यये 'की? ला जोडतात; जसें, दे का ग, 


कीत्त 


देतो. का हो, इ० ). २ काय ' याला संदेहाथों 
लावतात; मार्गे * कायका ? पहा. 
की न० पिंगळा जे चार प्रकारच शब्द करतो 
-कू, काँ, किलबिल, किचीविची ,-त्यांताल एक. 
'कोकट [ सं० ] वि० कोळी,मिछ, इ०रानटी 
मनुष्याची वसती ज्यामध्ये आहे 3 सा देश. 
कीकट [ सं० ] नि० ९ दरिक्षी, २ कृषण. 
कीटक पु० ( कवितेत ) एका किं० अनेक 


। हत्तांचा चात्कार. 


कींचक [ सं०] पु०१ पोकळ बांबू. २ 
वाऱ्याच्या योगाने निनाद करणारा बांबू रेदेवनळ . 

कीट [ सं० किट्टन्न्मल; विष्ठा ] न० ( मागें 
५ [किटण ? याचे सवे अथे पहा ). १ मळाचें पूट, 
मशेरी, इ०. २ ठिणगी. ३ नांगर ६० कानें निघा- 
लेले जें मोठें ढेंकूळ तें. 

कीट, कीटक [ सं० ] पु० १ किडा; कुर 
जंतु. २ ( लक्षणेने ) तुच्छ माणूस; कःपदार्थ; 
अवगणनीय मनुष्य. ९७ कोटज न० रेशीम.कॉटक 
पु० गंधक. ठं 

कौड [ सं० कीट ] स्थ्री० १ पान्य, वस्त्र,शेत, 
दांत, इ०कांस नाशक जो किडा त्यांत पडतो तो. 
( शब्द ससुदायवाचक आहे ). २ कोणाताही क्षद्र 
नंतु; कटिक. & एकाद्या वस्तूळा कौड लागणें 


*ती नाश पावण्याच्या स्थितीस पोचणें,ती क्षण होऊं 


लागणें,ती अपकषीच्या स्थितीस येऊं लागणें( सारा. 
सार विचार, बुद्धि, संपत्ति , वैभव, इ० ). 
कौद्श [सं०]वि०कशासारखें १ कोणासारखें ? 
कौर [सं०] पु० राघू, पोपट. &िरासारखं 
बोलणें ९ बाल्कानें करे स्पष्ट अक्षराच्वार करून 
बोलणें. २ कोणेकाने जितकें शिकविले तितके मात्र 
बोलें, कोरखाद,स्री० पोपटाने बाहेलें, किं०्चोच 
मारलेळें फलादिक (पेरू, आंबा , इ०). किरखादु- 
लळे वि० पोपटाने खाहेलें किं० चोचावलर 
(फळ, इ०). कीरसुख न० पोपटासा र जें तोंड ते 
कि० जी चया ती 'घोड्याचें हें अशुभ चिन्ह हाय. 
क्ीर [ सं० किल ] क्रि वि० निश्चयेंकरून ; 
कवरोखर. [व्याप्त; आच्छादित . 
कर्णे [ सं० ] वि० १ इतस्तत: पसरलेले, २ 
कीत्ते स्त्री० कीति? याचें अपभ्रष्ट र्प, 


कोत्ततेग 


२९७ 


कास 


कौत्तणि [सं०कत-स्तविणें] स “क्रे०स्ताविर्णे; 
प 2 2७७ (८ * णि “> 

2चा स्वृतिस्तोत्रे गाणे; ०चे युण वर्णिणे, 
काततन [खं] न८ ? हरिदास वगैरे वीणादि 


गानताहित्य धेऊन देवळांत परमेश्वराचे उभ्याने 1 त्याचा. ् ू 
। सचता ता;काट. ४ (अभीची) ज्वाळा, ५ भाला. 


युणवर्णन करतात तें. २ इश्वरनामाचा 
कार्येणे; सांगर्णे, & कॉत्तनभक्ति खी 
मेश्वराची भक्ति नवात्रिधा करतां येते, त्यांपैकी युण- 
तं्कीसेनद्वारां परमेश्वराचा करावयार्चा जी भक्ति 
रकॅं« आराधना ती. भक्तांचे नऊ प्रकार:- 
इंश्वराच्या युणांचे (१) श्रवण, (२) ्काँत्तंन, (३) 
स्मरण; (४ ) ईब्वराचें पादसेवन, ( ५ ) अर्चन, 
( ६) वंदन, (७ ) दास्य; आणे (९ ) इंश्- 
राप्रत आत्मानेवेदन. 

कॉव्तेनीय [ सं० ] वि० 2 स्तविण्यास किं 
गुणसंकीर्तन करण्यास यांग्य; अ्चिण्यास किं 
पूजिण्यास योग्य, २ गणावयास योग्य; कथनयि. 

कीत्तवाडा [ सं० कीर्ति ] पु० अपर्कार्ति; 
वेआब्र;बदनामी; कांहा दुरगुणावरून जा प्रसाद्वे ती 

कते [स०] स्त्री लोकांत कोणेकाचा युण- 
प्रसार होतो तो; लोकांत कोणेकाची उत्तमत्वॅकरून 
प्रसिद्ध किं ख्याति होते ती; नांवलोकिक. 
&कोतेमान, कॉर्तिवानू, का्तिवंत वि 
ज्याच्या युगाची ख्याते झाली आहे असा; 
ज्याने आपल्या युणाद्कांने लोकांत प्रसिद्धि 
मिळविली आहे असा; सर्वविश्रत. कीर्तसुख 
[ सं० ] पु० एका राक्षसाचे नांव. 
याचें तोंड शकराच्या देवळाच्या उंत्रऱ्यावर कोर- 


जप. २३ 
प्र- 


ठ 


लेलें असते. [ लेला. २ प्रख्यात, 
कौतिंत [ खैं० ] २ स्तावलटेला. २ सांगित- 
कौर्द॑ [फा०] स्त्री १ राज्य, सावकारी, ३० 


ही. 


जे व्यवहार तत्संत्रंथीचे नित्य जे आय आगे व्यय, 
त्यांच्या टिपणाचा कागद. २ ज्ञेत, आगर, इ० 
भूमीर्ची जी लागवड ती. छैकारटुलार स्री० १ 
छागवड करावयाची आहे जींची अद्नी ( जर्मान ). 
२ लागवड करावयास योग्य ( जमीन ). कौदांचा 
पुलागवड केलेल्या शेत, आर्गर, इ८कांचें उलन्न, 
कार्म [संकामि] पु ० “कामे! शब्दाचा अपभ्रंश 
पण विशेषत: हा शब्द क्षत ,फल उदर ,इ०कांचे ठायीं 
पडतात जे .कमावशेष त्यांच्याविपयीं बोलतांना 
त. &कीमेवाताळे न०पोटांताल जंतांच्य! 


! विकारामुळे येणारी बेशुद्वि, भोवळ, दम क 
कॉल [ सं० ] पु ०१ खिळा, मेख, खांब, 
। पाचर, आढसर, लुंटा, ३०, २ ( विंदोष अर्थ ) 
जांत्याचा दुंटा, २ युढ्युडीच्या नळांत लो मल 


कॉलक [ सं० ] पु०, न० £ मेढ. र विरिट 
करिं जांतें यांचा घुटा, ३ “कील? प्रुथमार्थी. 

कालिक पुसाठा संवत्सरांतील बेचाळीसावा 
जो संवत्सर तो, 

कीलखाना [ ॥ह० कोल्कांटा ] पु० १ तटर- 
फटर वस्तूंचा ढीग; अडगळ, २ अशा वस्तु जेथ 
सांठावितात किं० टाकतात ती जागा ; अडगळीची 
खोली . ली 
कींव, कीव स्त्री० कोणेकारचें दुःख पाहून जा 
करुणा किं०दया वाटते ती; अनुकंपा .&एकाध्याचा 
कीव करणें १ त्याच्यावर दया करणें. २ त्याची 
गय करणें. एकाद्याची काव येणें त्याच्याबदल 
दया वाटणे; त्याच्याबद्दल मन अचुवंपार्द्र होण” 
एकाद्याची कींव भाकणें त्याची करुणा भा ह 
त्याने अनुर्कपा दर्गावावी म्हणून त्याची डी 
करणें. कीवची कानू ८ आप्रण हुल कार 
केलेल्या एकाद्या क्षुळक उपकाराचा मोबदला ५ 
मोठा अपेश्षिणें, २ विनवणीला आग्रहाचे क 
देणे; ज्या वस्तूवर आपला हक नाही 
नम्नपणानें न मागतां हक्काने मागणें, ज्याचे 
करावी कोंब तो. घेतो. जीव डर्जता थांपडला 
कधीं उपकार करूं नये. तो तावर्डांत 
असतां त्यास सोडणें हा मूर्वपणा; तो अ 
सुक्त झाल्याबरोबर उल्टून आपणांस क 
खेरीज कथा राहाणार नाहीं. कीवकाकळ ] 
कींवकाकुळती खी० ₹ अनेक प्रकारे र), 
भाकण्याचा व्यापार; काकुळत ( क्रि०भ 
उ० भाका वहुता राती माझी कावकाव 
( तुका० ). २ कोणेकाचें दैन्यादे मर्नात 
त्याच्यावर दया करण्याचा कॅ० त्याची गी 
ण्याचा व्यापार; कीव; ( क्रि० येणें ); ० 
कावकाकळूत तुम्हाला येऊंदया ! दी पदार्थ 

कीस [ म किसगें ] पु० १ कांदा 
किसल्यानें त्याचें निघतात जे केसराराग्र 
ते , किं ०चणीसारखें कण ते, समुच्चयार्ने, 


हचर्णावूत 


उपद्रावेल्य र“ (् 


7. 


कोळ ३९५ क्क 


रताळों,इ०कांच्या किसाचें जे उपवासादैकांकरतां 
खाद्य करतात तें. &कीस काढणें (लक्षणेने) आति 
वारीक बारीक भेद विचारांत घेणें; आति बारका- 
ईनें चर्चा करणें; फार फार चिकित्सा करणें. 

कोळ [ सं० कीलाऱज्योत, ज्वाळा ] न०१ 
तेज, प्रभा(रत्नांची). २ अश्नीच्या ज्वाळांचा झात. 

कु [ सं० ] स्त्री» ९ पृथ्वी. २ त्रिकोण, इ० 
आक्ृतींचा पाया. & कुगति स्त्री० पर्थ्वांची | 
कुज्या स्त्री० पृथ्वीच्या पारिधाचा एक भाग. कु- 
परिधान स्त्री० प्रथ्वीचा परीध. छुपुन्न पु० मंगळ, 
कप्रदक्षिणा स्थरी० पृथ्वीचे स्वताच्या आंसा- 
भावती फिरणें. कुधृप्त न० पृथ्वीचा पराव. 
कुव्यास पृर्थ्वांचा व्यास.कुंदिन न०पृथ्वीला स्वत: 
भोंवतीं फिरावयाला जो अवाधे लागतो तो म्ह० 
दिवस आणि रात्र मिडून होतो तो अवाधि. 

कु [ सं० ] अ० याचा वाईट या अंथीं संस्कृत 
समासांत प्रयोग होतो. & कुकम॑न० वाईट, 
दुष्ट, किं० पापी कर्म किं० कृत्य.कुकमा विठ्दुष्ट, 
पापी [किं० अधभ कृत्यें करणारा. कुकरमी असेंही 
यांचें अशुद्ध रूप प्रचल्ति आहे. कुकरल्पनां 
स्त्री5 वाईट, दुष्ट, पापी, अवमन  किं० 
कुत्सित कल्पना किं० विचार .कुयह घु० पापयह; 
शाने ,राष्ट्र,केचु ,मंगळ,रावि,हे पांच पापग्रह काल्पिले 
आहेत. छुग्राम पु० ल्हान खेडे; भिकार गांव; 
जेथे राजाचा अधिकारी नाहो, अग्निहोली 
नाहीं, वैध नाहीं, किं० नदी नाहीं, असें गांव. 
कुग्रामवश्ती स्री०, ऊुप्रामवास पु० कुय्नामा 
निवास म्ह० राहाणे. चार दोषांपैका हा एक 
होय. चार दोष यर्णेप्रमाणे:--कुय्नामवास, कु- 
भोजन, कुलहीनसेवा आणि क्रोधमुखीभायी .कुचर्क 
पु० १ कांहीं एक गोष्टीचा सरळ मार्ग सोंडून 
शास्त्रादि प्रमाणांविरुद्ध जो कोणेकाचे मनांत तद्वि- 
षयां तर्क येतो तो.२शंका;वाइईंट ०विरदध [वचार; 
कुदान न० जें कांही घेतल्यानें घेणारास फार पाप 
लागतें असें जे मृतशय्यादिरूप दान तें. कुदिन न० 
पु०१व्यतीपातादि कुयोगनिमित्ताने गमनादिकर्मा- 
विषयी वाईट दिवत.२ शोककल्हा दि प्राप्त झाल्या- 
मुळें दुःखानें धालवावा लागतो व म्हणून जो वाईट 
दिवस तो. कुंधान्य न० ज्याचा वैश्वदेव, नेव, 
करू नये असें जें हरीक, मसूर, टाक, उडीद, 


चवळी, बाजरी, कांग, इ० धान्य तें. कुनीति 


। स्त्री> १ अन्याच्य, अंधर्म्य, [किंठ्पापी वर्तन किं ८ 


आचरण. २ अन्याय्य, अधर्म्य, इ०राजनीते [र्के० 
राज्यकारभाराची पद्धाते. कुपथ पु०१ आडमार्ग, 
वाइेट' मार्ग. २ चुकीचा मार्ग. २ ( लक्षणेने ) 
नास्तिकपणा; चार्वाकी तत्व. कुपथ्य वि०अपथ्य- 
कर जें ते. न०१ अपध्व, २ प्रकृतीला अपायकारक 
ञञ खाद्यपेय तें. ३ विशिष्ट आजारांत जें कांहीं 
असेव्य तें. कुपानच्र न० दान घ्यावयाला अना- 
चाराादि दोषामुळे अयोग्य जो ब्राह्मणादि तो; दान 
घेण्याला नालायक अला मनुष्य. कुपुन्न पु? 
मातापितरांत ल्लास देणारा ॥$० कुलास वलक 
लावणारे पुत्र. कुर्भाक्ते स््री०१ खोटी किं ८कृत्रिम 
भाक्ते. २ अयोग्य माणसाची किं० दुष्ट देवतेची 
भाक्ते. कुभाव पु० कांहीं गोष्ट सरळ अस्ततां, 
किं० कोणी मनुष्य निष्कपटपणें वागत असतां; 
त्याविषर्यां यांत कांहीं कपट असेल अशी कोणे- 
कास जी खोटी किं० निराधार कल्पना येते ती; 
कुढाभाव. कुभोजन न० कदन्नादिभक्षण; वाईट 
कीं० हलके अन्न खाणें [किं० सेविणें. चतुदोषांपँका 
हा एक होय. मागें “ कुमरामवस्ती ? पहा. कुसांते 
स्थरी० कुवासना; कुवुद्धि; दुष्ट डा. कुमंत्र पु० १ 
बदसछा; कांहीं वाइंट कमीत सिद्धि मिळविण्याचा 
मंत्र. कुमार्ग पु ० (लक्षणेने)असन्मार्ग,दुराचरणपथ; 
शाक्ननिषिडध आणि लॉकेनिंदित आचार. कुमार्गी 
वि"दुराचरणी;पापी;असन्मार्गवतीं. कुयोग पु०१ 
यहादिकांचें अशुभ मीलन किं०पोधे.२ अश्या मील- 
नाचा काल,-ज्या वेळीं कांहीं कम करणें निषिद़.. 
आहे. २ ( लक्षणेनें ) कोणताही अहितकारी [के० 
नावडता संबंध. ४ असा संबंध जुळून येतो ती वेला. 
कुरूप न०१ विदठ्र्प, २ बेढब. ३ तळहात किं० 
तळपाय यांत कांटा. इ० मोडून आंत रक्रहिल्या- 
मुळें त्या स्थळी येते जी गांठ, गळूं, इ० तं. कुवच 
न०वाईट,अधम,कें० शिव्यागार्ळाचें बोलणें.कुवाद 
पु०१ उल्ट वाद.२ कुत्सितपणाचा वाद.३ रिकाम- 
टेकडा वाद, ( क्रि० करणें, घेणें, धरणें ), कुवा- 
सना स्त्री० दुष्ट किं० पापी वासना किं० इच्छ. 
कुविचार पु० वाईट विचार; पापी विचार; 
कुत्सित विचार. कुविद्या स्री० पिशाचोपासना , 
जारण, मारण, इ०ज्या विद्या त्या प्रत्येक. कुविवाह- 


"यु अयोग्य, अधम, शास्त्रनिषिद्ध किं अहित- 
कारी ल्झसंवेध, कुवेळ स्तो ० दुष्ट वेला; वाईट किं ० 
अयोग्य वेळ. कुशंका स्त्री वाईट दका, 
सेद्ाय; कुतर्क; प्रतिकूल विचार. कुठाठ्दे पु० ? 
शिव्यागाळीचा ॥क्रि० बीभत्स राब्द; अपदाब्द. २ 
अभद्र किं कापशब्द कि भाषण. कुश्चवळ, 
कुश्वाळ वि० ८ अरनीतिमान्‌; वाइटसाइट चाळ 
करणारा; कुमागी. २ दष्ट, भहणीद; नध 


कुत्सित 


९६ कुकुट 
नवमी अनन लवक लवक क न्न 
: ३ससा, -खार, इ०कांच आरढण. & कुकडे 
करणे आरोळी देगें; आरोळा मारण कोल्हेकुई 


स्थी० एकाद्या मोठ्या माणसापसवधान हलकट 


. ल्येकांनीं केलेली ओरड. 


मलिन, दूर्गवियुक्त, किळसवाणा. कुश्वीळठाय पु० 


(करवितत)कूश्वळ ठिकाण ंकिं० जागा, कुसंग पु०, 
छझुसंगति स्त्ची० दृष्ट ,पापी [्के2 अधम अद्य माण- 
सांचा संत्र, सहवास , [कॅ० मेवा. कुसंतान न? 
ज्याच्यामुळे बेआत्र होतें अल्लें अपत्य; लांच्छन- 
कारक अपत्य. कुसंतानापेश्भां निसतान बर 
काळिमा आणणाऱ्या पोराच्या योगार्ने पुत्रवत 
असण्यापेक्षा निपुत्रिक असणें ज्यास्त चांगलें 


कुश्ण्र्ट न०२ उर्णे; व्यंग; चीड यावयाजोगें कि? 


अप्रातेष्ठाकारक जें मर्म ते. २ नेमूल जें कलहा दिं- 
कांस कारण तें; (॥क्र० काढणें, निघणे, इ० ); 
उ० कोणाचें कुस्पृष्ट काढूं नये 

छड्टार न० तुण,पाती ,रकि०नारळांच्या झापा , 

( छप्पर शिवण्याचें जें साधन ते) 
कुइटार (-रू ) वि०तण, झांपा, पाती, इ० 
कानीं शिवलेळें ( झापडे, इ०) 
कुड्रा पु० लहान कि० कोंवळा फणस. 

कुइरी स्त्री एक प्रकारचा वेलं. २ तिची 
'जोंग,(कुड्रांचे दोन प्रकार आहेत ;-खाजरी कुइरी 
ब गोडी कुदरी ). ३२ लहान किंवा कोंवळा आंबा 
किं० फणस. ४ स्त्रियांचे डोक्यांत घालावयाचे एक 
भूषण शा 

कुडरें न«्कुहरीची जी शेंग ती 

कुहइला पु० १ कुइरी वेल किं० तिची शेंग. २ 
मुलांचे गळ्यांत घालावयाचे एक सुवरणभषण 

कुइला स्त्रा० १ कूइरां नामक लता. २ तिची 
शेंग, २ कोलेती म्हणून जं झाड आहे तें. ४ ए॒क 
रानर्टा पालेमाजी 

कुई स्तो १ एका कोल्ह्याची किं अनेक 
कोल्ह्यांची जी आरोळी ती, २ ( लक्षणेने ) अनेक 
मसुध्यांची किं० पोरांची , कांही कारणास्तव एक 
चम जी ओरड कि०आरोळी ती. ( क्रि्घालणें ) 


. काढावें अशा प्रकारचा कुत्सित स्वभा 


क्डेट न० झोपडे ३० शिवण्याचे जे साधन, 
तण, झांप, नारळीच्या पाती, ३० त 
कुईटं वि० २ खोबरे, थान्य, ४८ पतरदल्यामुळे 
कि० कुजल्यामुळें यास जी घाण येते त्या घाणीने 
युक्त. २त्याची जीं राचि लागते तिने वुर्क्त ३अजी 
णॉक्याची जी घाण येते तिने युक्त. ४ (लक्षणेने) 
कोणेकाचें दोपरूप मर्म अंत:करणांत ठवून प्रसंगा 
व ज्याचा 
तो, ्कि० तदनुसार जें त्याचें भाषण तें. 
कुंक, कुक स्त्री? कोंबड्याचें आरवणें. 
कुंकड न० पिंजार्‍याचें एक साधन 
कुकडी स्त्री८जनावराचा पश्चाद्वाग क 
कुकडे न०२ सुतार्चे लहान लांबट ज गुंड 
केलेलं असतें तें.२ गुरांस एक रोग हांत असतो ती. 
कुकडेकू न०९ कोंबड्याचे आरवणे. २ (टश 
पोकळ वल्गना करणें; छोटा टेंभा मिरविगें; रिकाश्या 
वढाया मारणें री 
कुंकणें, कुकणें अ० क्रि०( कोंबडा ) आ. 
कुकर [ संन्कुक्कर ] पु० कत्रा, &कुकर 
स्त्री ० घोड्याची एक विशिष्ट गात 
कुक्ता पु० ९ जिर्चे गर्भादान व्हावया 
तिजकडून जमलेल्या स्त्रिया चष्ट्खातर 
भत्यींची पूजा, विड्या तोडणें, ४० प्रका न 
घेतात ते समुचयानें. २ जो वयानें मोठा 
असूनही पोरकट चाळे करतो तो 
कुकारण स० क्रि अ० क्रि० 
ऐकं जावें म्हणून उंच स्वराने -दीध आ 
कुकारा पु० दूरस्थित माणसास पॅक जाव (कि 
मारलेली उंच स्वरोंतील दी आरोळी 
घालण ), 
कुकुची स्त्री० जोंधळ्यांतील एक 
दूधमोगरा असेही म्हणतात 
कुकुट (-ड ) कुंभा ( कोबा ) 
- म० कोंबढा ]पु० एक पक्षी. यालाच 
वळा?किं०' भरद्वाज म्हणतात . पुढ 


०ढंगण. 


च असतें 
तिच्या 
र करवून 


भेद ि याली 


बेल, इ० कांत मानेवर असतो तो मांसगोल;वशींढ. 

कुकुबाळ, कुकुलें बाळ ९ तान्हे बाळ. २ 
थोरास तों जर पोरास साजेसे वर्तन करूं लागला 
तर हिणविण्याच्या बुद्धीनें म्हणतात. 

कुंकुम [ स० ] न० 2 कुंकू. २ वदार. ६ 
इंळुप्रतिलक पु० वायका कपाळास लावतात 
ती कुंकवाची टिकली, दुंकुमपत्न न०, ठुंकमप- 
त्रेका स्त्री» ल्म, मंज, शुभ कार्य- 
प्रसंगीं पाठवितात औ दुंकुमाचा दिड्काव कलन 
निमत्रणपांत्रेका ती. बुंकुमागर पु० केशरालारखें 
ऱयैदन; तांबड चेडन. 


कुकुलें वि तान्हें ( मूल ),ल्हान (वाळ). 


च 


डळ 


कुंकू [ सं० उुंकुम ] न० २ हरळ्दाचें खऱ्यांस । 


निंवू , ,टाकणखार, ४० कांच्या पुटान रंगवून 
त्यांची जी लाल पूड करतात ती. ( हें कोरडे कंकू 
होय. कोंकणांत याला पिंजर म्हणतात ). २ कोरडे 
कुंकू तेलांत खळून नित्य कपाळास लावण्याकरतां 
सुबोसिनी अगर कुमारिका धेतास तें. याला ओलें 
कुकू असेंही म्हणतात ). ३ कपाळावर प्रत्यक्ष 
लावलेले असतें तें; कुंकुमतिलक. ४ ( लक्षणेने ) 
सुवातिनी[पणाची स्थात; सौभाग्यवर्तात्व. १ 
ह्नीत्वाचें लक्षण. [ टीपः--पूवकाली स्रिया कुक 
वाणेवजी केदार लावीत असत, व कुंकू याचा मूळ 
अर्थ तोच होय. या सौभाग्यतिलकास स्या 
अत्यंत मान देतात, व भेटावयास आलेल्या 
सुवासिनीस व कुमारांस कुंकू लावणें हें जसें 
घरच्या खाचे कर्तव्य आहे, त्तेंच त्या सुवापि- 
नीचा व कुमारीचा कुंकू लावून घेणें हा 
हक्क आहे. त्याचप्रमाणें रस्त्यांत देखील जर सांड- 
लेळे अगर पडलेले कुंकू कोणा सुवासिनीस 
अगर कुमतारिकेस दिसून आलें, तर ती त्या रस्यांत 
पडलेल्या कुंकवाची चिमूट कपाळास लावल्या- 
शिवाय तें कथा. ओलांडीत नाहीं. तसे 
करणें म्हणजे सौभाग्यदेवतेचा अपमान करणें 
समजतात ].&कुंक जाणें वैभव नष्ट हाणें;वैभवास 
उतरती कळा लागणे, याचा प्रयोग नेहेमी -उपरो- 
धिकपणे नकाराथीं करतात; उ० रामभाऊनें माझी 
शिफारस केली नाहीं म्हणून माझं थोडेंच छुंकू 


३९७ 


कुकुत्‌ [लं० “कुट! पासून अशुद्ध रूप] स्त्री : पुमणे तिला वैधव्यदश्शा प्राप्त होणें. कुंकू युसणेः 


नाणार आहे ? एकाद्या स्रीचे कुंकू जाणें के० 


कुंगार 


किं० पुसून टाकणें ९ मी तुमची बायको नाहो 
असें एखाद्या विवाहित स्थाने नवऱ्यास सांगणें. 
२ स्त्रीत्वाचा त्याग करून एरषासारखें वागणगें.. 
कुंकूं पुसून कषण लावणें २ ज्याच्याशी विवाह 
झाला त्याच्याशीं स्रीपणाचा संबंध तोंडून दुसऱ्या- 
वरोबर पाट लावणें. २ नवरा मेल्यावर दुस्म्वा- 
बरोबर पाट लावणें.( पाटाच्या स्ञाचा दजो विवा- 
हवडध त्राहून अथातच हलका असतो ). कुंकू बळ- 
करट असण एखाद्याविवाहित स्रीच्या सौभाग्याचा 
योग सवळ असणे म्ह० तिचा पाते कांठेण संक- 
टांतून किं०आजारांतून निभावणे. कुंकू संरक्षिणे , 


: कुंकवाचे रक्षण करणें सुवासिनीत्व के ०्सौभाग्य 


ढं न देणें; तें. कायम ठेवणें किं० एकावेणें. 
बोड॒कीला कुक वांश्षूळा कातबोळ कशास 
पाहिजे ९ ज्या माणसास ज्या गोष्टींचा कांही 
एक उपयोग नाही त्यानें त्यागोष्टची उठाठेव कहर 
नये. कुंकूगोपचद्‌न न० नात्याच्या संबंधामुळे 
ज्या. सरीचा आणि पुरुषाचा . विवाह . हाऊं- 
शकत नाहीं अशांचा विवाह झाल्यामुळें 
दोन कुंडेबांची झालेली जुळणी .किं०झालेला तंवोंग .. 

कुंकोत्नी स्री० “ कुंकुमपत्रिका ' याचें गांवडळ 
अशुद्ध रूप. र 

कुकोबा पु० पोरकट किं० बायकी वतंनाचा,. 
स्वभावाचा , किं० वृत्तीचा माणूस, * कुकुबाळ * 
ह्वितीयार्थी पहा. 

ककुट [ सं० ] पु० १ कोंबडा.२ रानकोंबडा . 
( कुकुटी हें लौलिंगी ल्प ). & कुकटयुध न? 
कोंबड्यांची झुंज. कुछूटासन न० योग्यांचे एक 
विशिष्ट आसन. कुक्कुटचत न० भाद्रपद शुक सत- 
मीस श्रिया संतानाथ करतात जें ग्रत तें. कुक्कुर- 
छुंभा, कुक्कुड$भा (-कोंबडा ) पु० एक पाक्षे- 
विशेष,-- ज्याला “ सोनकावळा ? कि० “भरद्वाज 
म्हणतात तो. 

कुक्कुर [सं०] पु०छत्रा, .र्‍ 

कुखावत्त [ सं० कुक्षिन-आवते ] ३वि० दका 
पा्श्वी केशांचा भोंवरा आहे ज्याच्या असा (घोडा) , 

कुंगार न० भिकार; कंगाल लोक, भिकारी, 
० समुच्चयानें. 


कुंगार वि० कंगाल, भिकारी (खेडं,मनुष्य ,₹०) .. 


वच २३९ 


२२ 


कुच [म०] पु” स्तन. &कुचाय्र नन्त्तनाय्र. 
-कुचतट न० स्तन, करिं स्तनाची उतरणं. 
कुचफल न० डाळिव. 


कुचका, कुचकट वि० 2 कुजलेला , नातलेला 


( पदाथोदि ). २ ( लक्षणेने ) करृत्सित, हीन, 
छिद्रान्वेपी , कावळ्याप्रमारणे त्रणावर धाव करणारा 
( मनुष्य, स्वभाव, भापण, ४० ). 
कुचकामाचा [ दवें० कळू कामका नहदोस 
कोणच्याही कामाचा नव्डे असा ] वि ०निरुपॅयोगी; 
कोणत्याही कामाला नालायख्; विनर्किमतीचा. 
कुचकुच स्त्री०१ कोणेकाजवळ हळूंदळू बोलणे; 


चोरटेपगार्चें भावण, २ कुणकुण; लोकांत तोंडॉ- 


तोडी प्रसूत होते ती अफवा. 
कुचकुचणं [म० कुचकूच] अ० क्रि कोणास 
ऐकूं न जाईल अशा तरदेने म्द०्चोरटेपणानें बोर्लो , 
क्रेंठ गप्पा मारणे, 
कुचकुली स्री? यरगुली (क्रि० करणें, होणें). 
कुचंडा वि कंजूव; कृपण; कटू . 
कुंचडें न० १ मूल किं० वाळत त्त्र्यांचे 


डोक्यास धालावयार्चे टोपर्डे, २ ( लक्षणेने) अत्यंत . 
' दुर्गम ( मार्ग, ग्रंथ, लिखाण, ३० ). 


लहान, आकुंचित, आणि गैरसोयीचे धर. 
कुंचणी, कुचणी, कुंचली, कुंची स्त्री? 
ढुकर इ०्कोंचें केश ण्कत्र. जुळवून व बांधून अलं- 


कार इ० साफ करावयासाठीं करतात जे साधन | 


तें; कोष्ट्याचें ताण्यावरून फिरविण्यारचें वर्राल 
प्रकारचें साधन तें; चिताऱ्याचं उंट इ०चे मऊ केश 
"एकत्र जुळवून िल्ांत रंग वगेरे भरण्याकरतां मुठीचें 
केलेळें असते जें साधन तें; कांहीं विशेष तुणाची 
-देवघरांतील केर इ० काढण्याकरतां वापरतात ती 
.लहान केरसुणी. कुंचला, छंचा पु० मोठी 
कुंचली; घरास रंग सफेती करण्याकरतां अंबा- 
डीच्या तंतूची वगैरे करतात जी दांड्याची 
केरसुणी ती; घरांतील कोळिष्टकें वगैरे झाढण्या- 
करतां काठीला केरसुणी बांधून करतात तें माधन. 
पुढें 'कुंचा? व'कुंची , स्वतंत्र शब्द दिलें आहेत ते 
'आणखी पहा. 

कुंचणें [ म० कुंची ] स० क्रि० कुंचीनें [किं० 
कुंचर्लांने पदार्थादि प्ाफ करणें; कुंचलणे, 

कचेंदुन [ सं० ] न? एक प्रकारचें चंदन. 

ऊचनिंदा , कुचनिंदी स्त्री” वकर्मे; उणी- 


क 


क... 


टी कुचवि'च्ी 


“पुरा; उखाळ्यापाखाळ्या; एखाधा विरुद खोड- 


साळपर्गे केलेला विधानें; दुष्टपणाचें दोषारोपण; 
( क्रि८ करणें ). 
कुचंबणा, कुचंबणी, स्त्री> रोगादि अनेक 
कारणांमुळे अडकून पडावे लागण्याची किं० तिष्ठत 
वसावे लागण्याची स्थित किं० अवस्था; लाल 
होण्याजोगा उद्गार कि विलंब; खोटी; कांदा 
प्रगतीस होतो जो त्रासदायक प्रत्यवाय त्याय 
सोंलावी ल्यगणारा! थांवणूक किं० अटकाव. 
कुचंबणें अ० क्रि० रोगादि कारणांमुळे कांडा 
करावयास अटकाव होणें; कांही प्रगर्तात अडथळा 
येऊन तिष्ठत बसावें लागणें किं०अडकून पडणें;लास 
व्हाववाजोगी बोटी सोसावी लागणें. 
कुचर [ सं० ] वि ९ दुर्वर्तनी; चोर. २ 
निंदक, ३ मंदगति. ४ ( लक्षणेने ) कपटी अन्त 
करणाचा; खुनशी. ५ द्विदल धान्यांत जो दागा 
भिजत नार्हा किं शिजत नाहीं तो. ६ का 
चोर; अग चोरून कांहीं काम करणारा, ७१५. 
चोर; अंगीं कौशल्य असून तें चोरून ठेवून 
तरी काहा काम करणारा,८खचरट; लास देणारा! 
कुचराई [ सं० कुचर--म० आई ( प्रसव 9 
स्त्री” 2 कामचोरपणा. २ कसवरचोरपणा. 
पक्षपातीपणानें किं० स्वार्थांवणानें केलेला ख 
पणा, चोरटेपणा, कपटीपणा, टंगळमंगळ, 1१: 
काचकूच. ४ स्वाथी भावनेनें अंग राखून 
गोष्ट करणें. गा ब्रिषर 
कुचल, कुचला पु० काजरा म्हणून जा. ी. 
वृक्ष आहे तो. &क्कुचली स््री० कुचल्याची € की 
कुंचलणें [ म० कुचली ] स० क्रि? डु 
लीनें पदार्थादे साफ करणें कि० झाडणे. __ 
कुचळणें [ हिं कुचळना 1 स” त 
भरड कुटणें, २ कुव्रलणें, ठोक देणे, टत पहा. . 
कुंचला पुमागें 'कुंचणी? याच्या पा 
डंचली खी” गांग *डैनणी” क ल) 
कुचविंधी, कुचिदी [ स॑० छुचरन" शा न्न त्याची 
स्री कोणेकास चीड येईल अश्या त" द्याची 
भाषणा दे द्वारा काढली जी खोड ती; एखा अव” 
चालविलेली कुचाळी, कुचेष्टा, खवाट* ? कर्ण 
हेलना » उपहास; उ०- कोणाच्या कुचिद 
हा असभ्यपणाचा प्रकार होय, 


छुंचळणें 


छंचळणें [ म० कुंचा ] अ० फक्रि० | 


'पिच्छसमुदायेकरून युक्त होणें, म्ह० मोर वयानें | 


वाहून त्याचा पिसारा भरपूर होणें; मोराच्या 
पिसाऱ्याची पूर्ण वाढ होर्णे. 
कुंचा [ सं० कूच ] पु० १ मोरचेल 
(मोराच्या पिसांचा राजादिकांच्या शिरीं वारण्या- 
करतां केलेल। अप्ततो तो चवरासारखा कुंचला ). 
२ मोळ, शिं्दांच्या पात्या, अंबाडीचे तंतु, ३० 
एकत्र जुळून वुडख्यास बांधून केर काढणें, रंग 
देणें, पदाथौदे साफ करणे, इ० कामासाठॉ कर- 
-तात तें साधन. 
कुचा पु० १ एका भोंबऱ्याच्या अर्रानें दुतऱ्या 
भोंवऱ्यास पडतें तें क्षत; ( क्रि० मारगें ). २ 
पुढच्या बोटानें तडाखा मारणें. & कुचे मारणे 
१ एका मागून एक असें भराभर रट्टे मारणें. २ 
वादांत मुद्यावर मुद्दे काहून एकाद्याला पराभूत करणें. 
कुचाळ, कुचाळखोर वि दुसऱ्यांची कुचाळी, 
नालस्ती, उपहास, अवहेलना इ० करण्याचा 
ज्याचा स्वभाव तो; कुचछेखोर . 
कुंचाळणें [ म० कुंचा ] स० क्रि कुंच्यानें 
न्यदार्थादे साफ करणें, धांसणे ,र्कि ० स्वच्छ करणें. 
कुचाळी स्थी० नालस्ती, टवाळकी, अव- 
हेलना; दुसऱ्यास जेणेकरून . चड येईल असें 
'कुत्सितपणाचें [किं० छिद्रान्वेषी भाषण (क्रे०करणें). 
कुचित न० कुचेष्टा. कुचित, कुचितखार 
पवि० कुचेशेखोर ख 
कुर्चिदी, कुचनिंदा स्त्रा० कुवेष्टेवोर र्कि० 
कुत्सित भाषण; नालस्ती; टवाळकी; एखाद्यास 
च्ीड येईल अशी त्याची काढलेला खोडी;उणींपुरी . 
&कुचिंदखार, कुचिदा, कुचनिंद वि० कु्चेे- 
.खोर;दुर्ऱयाच्या खोड्या आणि उणीपुरी काढणार; 
टवाळ; नालस्ती करणारा; खोडसाळ. 
कुचिंद्या,कुचिद्या स्री अ० व० ( मुलांत ) 
खिजावणें; वेडावणें ( वेडीवाकडी तोडें करून ); 
खाळकीं; टर उडाविणें; कुचेष्टा , 
छुंची स्त्री० डकर ₹ कांचे केश सारखे जुळ- 
'वून ते पक्के बांधून अलंकार स्वच्छ करण्याकरतां 
जी जुडी करतात ती; कोष्ट्याचें ताण्यावरून फिर- 
वावयाचें अनेक शलाका एकत्र करून केलेलें असते 


२५९ 


क्‌ज 


रजे साधन तें; चिताऱ्याची कुंच्ली; रंग द्याव- 
याचा, केर काढण्याचा, वगैरे कुंचा . 

कुंची स्री० डोईपुरतें असतें ते कुंचडे; त्यास 
पाठीवर पडेल्सा वस्राचा पट्टा जोडून मुलांना 
बाहेर नेतांना वगैरे डोक्यावर धालण्याकरतां कर- 
तात ती कुंची. 

कुचेश [ सं० ] स्त्री अवहेल्ना; टवाळकी; 
नालस्ती; अर्थाचा अनर्थ करून वगैरे दुसऱ्याची 
केलेली थट्टा; विपरीत बुद्धीनें केलेला उपहास. 
&कुचेष्टेवांचून म्रतिष्ठा वाढत नाहीं बिनार्किम- 
तांच्या माणसानें कतबगार माणसांची टखाळकी, 
निंदा, किं० नालस्ती केल्याशिवाय त्या हलकट 
माणसाची बडीजाव वाढत नाहो; मोठ्या लोकांची 
सभादिकांत टवाळकी केल्यावांचून ल्हानाचें 
नांव सर्वविश्रुत होत नाहो. कुचेप्टेखार वि० 
रखाळकी करणारा; दुसऱ्यात चीड येईल अश्शा 
त्याच्या खोड्या करणारा; दोषैक दृष्टीने दुसऱ्याचा 
उपहास करणारा; कुचाळ. 

कुचोद्य [ स॑ं० ] न० १ नालस्ती; टवाळकी; 
कुचाळी; उपहास; ( क्रि करणें ). २ खोन्या; 
उणांपुरां, कुत्सितपणाने काढलेले दोष; ( ॥क्रि2 
काढणें ). २ कुचाळखोरपणा; उ० त्याच्या अंगी 
कुचे, आहे.छकुचोच्य वि० कुचाळी किं० कुचेष्ठा 
करण्याचा स्वभाव ज्याचा असा. कुचोद्याचें 
पाखरूं न०ळुचेष्टेखोर; कुचोध करण्याचा ज्याचा 
स्मभाव अता. क 

कुच्चा पु०मार्गे कुचा ? पहा. 

कुच्या[हिं०्ुचे]स्री० अ०व०१कापणे;छारणें; 
एकाद्याच्या कुच्य़ा पाडणे त्याला छित्नावोछिन्न 
करणें.२एकाध्याला मार देणें;त्याची कंबख्ती करणें; 
त्याची कणीक तिंबणें; एकाद्याच्या कुच्या ढिल्या 
करणें म्ह० त्याचें कांडात काढणें; त्याला चोप 
देणें. २ घोड्याच्या मागल्या पायांच्या गुडघ्याच्या 
शिरा तोडून त्याला नाया करणें. 

कुछ (-च) रोटी कुछ(-च) लंगोटी [हिं०] 
वि ०अगदीं गरीबाऊ अन्न आणि अगदीं जरर्णि आणि 
अपुरे वक्ष अशी राहार्णा म्ह० अत्यंत सामान्य 
प्रतीचा जीवनक्रम. 


कि 


कुज [ सं० कुसूपथ्वी; गन नना 


कुंज 


लला ] न० ८ क्षितिज. २ मंगळ नरकासर 
&कुजपंचमी. स्त्री मंगळवारा येते जा पैचमी 
ता. हीं अशुभ मानली आहें 

कुज | सं० ] एु० लतामडप क्रीटादि करा- 
दयास योग्य असे लताच्छादित कि० देक्षाच्छादत 
उद्यानांतील किं० अरण्यांतील वगर्‌ स्थल 

कज पु० १ घराच्या छप्पराच्या दान पाख्या- 
चा संयोग होऊन जो कान हाता तो. २ नदा 
रस्ता , इ०्चें वळण किं० त्या वळणाताल प्र 
3 दार, खिडकी, तसबीर, इ०च्या चॉकट!च्या 
कोपऱ्याध्टां मिळणाऱ्या दान लाकडाचा झालेला क्रांन 

कजकट, कुजट वि० ]काचित कु.नळला नों 
पदार्थ तो, किं० त्याचा जी वाल ता कुजक 
राण, छुजटाण [ म० कुजट-घाण _स्त्रा2 चज; 
लेल्या पदार्थास येते ता घाण 

छुजञका वि १ कुजलला 
( लक्षणेने ) कुत्सित , हान छिद्रान्वेषी, कपटी 
( मनुध्य, स्वनाव भाषण ), &कुजकाकनडळ 
सु० कुत्सित स्वभावाचा कपटी: कुटाळखार 
मनष्य. कुजकानासका वि० कुजलेला व नास- 
लेला: तडलेला आणि टाकून थावयास वाग्य 

छंजडा [ हिं० ]) पु० 2 भाजापाला विकणा- 
ऱयांची पोक जात ॥क० तड जातीय उसम. २ 
( लक्षणेने ) क॑जूष ।र्क० कृपण मनुष्य. २ हीन 
दर्जाचा मनष्य 


५०० 


नासल्ला. २ . 


कट्ण 
उत्तरपदां ) श्रे; उ० नरकुंजर म्ह श्रे पुरुष, 
नपकुंजर म्ह० उत्कट राजा, ३०. &कुंजरभार- 


पु० सैन्यांतील हत्तींचा भाग. 


कुंजरढा वि० चिक्क; कंजूप. 
उपयोगाचे एक 


कुंजरा पु० १ भाजीच्या 
प्रकारचें तग, २ एक विदष जात किं० त्या 
जातांचा इसम. त्या जातींचे लाक भाज्या, फळे, 
० बिकण्याचा धंदा करतात. ८ ७8२ र्किं०' 


क्षुलक माणूस, 
कुंजरी [ सं० | स्त्री» हत्ता 

मादी: हत्तीण. 
कुजञाविणें [ म 

स? ॥क्रि० कुजत घालणें. 


ह्या प्राण्याची. 


: कुजणे * चें प्रयोजक ल्प ] 
छकुजष्टाण स्त्री? केन. 


' ल्य़ाची धाण व. 
कुजा, कुज्य़ा [ फा० कजाहू 1] पु० १ पाणां 
गार करण्याचे एक मातीचे भांड. ? पाण्याची; 
सुरड. 
कुंजी, कुजिका स्थी० किली. द्र 
कुंजीर, कुंजरू, कजर पु० प्का पका, 
भाजीच्या उपयोगाचे गवत 
ढटेला भागि, 


कुटका पु०तुकडा;खंड; तोडून क 
कापून किं० छाट्रण काढलेला भाग किं० 


क 


शि ळी डे ऱ्चा ऱ्ट क्ट ॥। ळ. 
रां, सुतळी; इ० चा तोडा. & नादी 


जडा [ म० कुजण ] वि० ( लक्षणेने ) ' 


मनाचा कुचका; कात्सित; कपटी 

कजञणे अ० क्रि २ कांडी पदार्थ उदकसंयो- 
गा!दे अनेक कारणांसुळें नासून नःसत्त्व हाण 
लडणें, २ ( सोंगट्यांत ) योग्य दान न पडल्या- 


मुळें सोंगर्टा वाया जागे, अनुधयुक्त होण, कि । 


तें दान ळुचकामाचे हाण ।क० फुकट जाणें 
कजन [ सं० छ ( वाश्ट )४ अन (माणूस) ] 
पु० दजंन: दष्ट न्न य 


कुजबुज [ स०८ कुजछुजण 1 स्व्री2 2 हलय़ा | 


स्वरांत कोणादा वाळल लभाषण गावात पतर- 


लेली गुप्त बातमी 


कुजब्रुजणं अ० क्रि० हलक्या स्वरांत काणादाा । 


3 


बोलणे किं० संभाषण करणे 
कुंजर>[ सं० ] पु० हत्ती. २ ( समासांत 


देणं णएकाधयांची विर्नात १० मागणी स॑ 
रणे: त्याला वाटाण्याच्या अक्षता गोया 
कुटकी स्त्री० 2 एक औषधी. ला 
तुकडा; धल्पी . 
कुटण [ स० कुट्टन्कांडणें, तड ] त्याला 


पणे: ठोक देणे, &पकाद्याच कटण त्याला 
मार बसणें. एकाद्याचे कुटण क्का 
चोप देगें 9 
कुंटण [ सं० कुट्टनी, कट्टिनी ] म वश 
कमासाठी ल्यीपुरुपांचा संत्रंथ जोडून ८ ह्या 
कुंटणकी स्त्री० ९ कुंटणीचा ढाड्या 
धेथ्यावर मिळालेला पँस्ता. २ एकाच्य' _, व्यव- 
' दुसऱ्यास सांगन कलागती उत्पन्न कर . र्द्य 
साय .३ दुध्युरडीनें किं० गमतीखातर चा 
, दुसऱ्यास सांगणें क्रि० 
कुटणें [ [सं० कुट्टन्न्कांडण 1) न" 


कांद्रन किं० सडून जाड भरण ८ 


कुटरा 


४०१ 


- कुब्येल 


खकाद्याला झोडपून काढणें. ३ एकाद्या होकाची 


कें० वावयाची किं० विषयाची उलट सुलट मुद्दे 


विचारांत धेऊन :चर्चा किं० वाटाघाट करणें 

कुटरा [ म० कुरणे ] वि० [ढिसूळ तांदूळ ,- 
जो सडतांना र्‍्याचे तुकडे ॥० कण्या होतात 

कुटला [ म० कुटणें ] पु० भाकरीसाठी 
तांदूळ दळण्यासाठों अगोदर ते ठेवून त्यांच्या 
कण्या करतात त्या. 

कुटा [म० कुरणें ] पु० ८ लाह्यांचें पीठ. २ 
चाळलेल्या माशांचा भुगा.२ फणसाच्या आठव्यांत 
मीठ, तिखट, इ० घालून त्यांचा केलेला ठेचा 
(तोंडीं लावण्यासाठो). &कुटाई स्त्री ०कुटणें ० 
कुटण्यात्रदळची मजूरी 

कुटाकुटा,कुटकूट[ म० कुटणे ]स््री० 2 गदे 
र&,किं*तडाल्ले मारून केलेली मारामारी.२ एकाद्या 
विषयाचा खळ, किं० चां, किं० वाटाघाट, ३ 
रंगांत आलेला सोंगव्यांचा डाव ( ज्यांत आवेशाने 
सोंगट्या प्रतिपक्ष्याकडून मारून ठोकल्या जातात). 

कुटाळ, कुटाळखोर वि०९१ दुसर्‍याची वमँकमे 
काढणारा [० लोकांत प्रतृत करणारा. २ वात्रट; 
खोडकर. & कुटाळकी, कुटाळी, कुटाळखोरी, 
कुटाळागेरो स्त्री दुटपणानें केलेली एकाद्याची 
निंदा [किं० निर्भत्सना. 

कुटिळ [ से० ] वि० ९ वांकडा. रनागमोडी. 
३॒ कपर्टी; दृष्ट. ४ कक्रमागी. ५ खोडकर. 


0 मार्ग, सवभाव, नाते, तर्क, भाषण, इ० ना । 


कुटिल ? हें विशेषण लागतें ) 
कुटी [ सं० ] स्त्रा झापडी; उ० पर्णकुटी 
कुटी, कुट्टी [ म० कुटणे ] स्थ्री० ६ कुटणें.२ 


कुट्टून केलेल चूग, २ माशाचा भुगा, ४ एकाद्या , 


माणसाला झोडपून काढणें. & आज सुट्टी उद्यां 

कुट्टी आज सुट्टीत आपण खूप खेळलों (अभ्यास न 

करतां ), उद्यां पंतोजा आपली कुट्टी काढणार ! 
कुटीण र्‌ स० कुटना ग) स्त्रा० कुंटणकीचा 

बंदा करणारी स्तना [ घर. 
कुटीर [ सं० ] घु० न० १ झोपडी, रल्हान 
कुटीर पु० ढिसछ तांदूळ:-जो कांडतांना 

र्‍्यांच्या कण्या फार पडतात. [केलेला. 
कुटंब [ म? कुटणें ] वि० कुटलेला क़न्कुट्टून 

२६ 


कुटीळ [ सं० कुटिल ] वि० 
वाचा. २ दुष्ट. ३ खोडकर. 

कुटुंब [ स॑० ) न० १९ वायको, मुले, आपण 
स्वता,आपणावर अवलंबून असलेली नातलग माणसें 
इ० चा एकत्र राहणारा समुदाय; धर. २ पत्नी 
२ ( लाक्षणिक ) एकाच उगमापासून उत्पन्न झा 
प्राणी किं० वनस्पति [के० भाषा ईं० भिन्न स्थळा 
भिन्न हवापाण्यांत, भिन्न परिस्थितींत वहत काळ 
राहिल्या ।कें० वाढल्या कारणानें त्यांच्यांत थोडा - 
फार भेदभाव उत्पन्न होतो, तथापि त्या सवांचा 
उगम एकच आहे असे स्पष्ट असतें, अ्या सवाचा 
समुच्चय; उ० वांगे, मिरची, टोमाटो, बटाटा, इ० 


१ वक्र स्वभा- 


झाडें एका कुटुंबाची होत; उ० |हेंदूलोक, ग्रीक 
लोक, रोमनलोक, हे आर्यकुटुंबांतील होत; उ० 


संस्कृत, ग्रीक, ल्याटेन,ह्या आर्यकुटटुंबाच्या भाषा; 
इ०. « समूह. ५ परिवार, ६ कुटुंबाचा भार कीं ० 
जत्रावदार्री .&कुटंबकवि पु० ज्याच्या छुटधंबांतील 
प्रत्येक माणूस कावेता करूं राकतो असा. कुटुंब- 
कबाडी,कुटुंबकाबाडी पु० कुडंबाच्या पोषणाचा 
भार संवथेव ज्याच्यावर आहे [० जो वाहातो 
1. कुटुंबवत्सल वि० ज्याचे पदर्रा बायको 
मुलेंबाळे, इ०चा परिवार आहे असा. कुटुंबशास्त्री 


। पु० ज्याच्या कुटंबांताल सव माणसे संर्क्तांत 


संभाषण करूं शकतात किं० वोळू शकतात किं० 
शाक्षें जाणतात तो. कुटुंबाळा ।वे० कुटुंबाचा 
मोठा परिवार ज्याच्यावर अवल्वून आहे तो. 
कुटुंबी पु० कुटुंब ज्याला आहे तो. त्रि० चार 
पांच पिढ्या'चें अतर पड्लेला असा सगांत्र, सापड, 
इ० जो कोणी तो 

कुट्टन [ख० कुट्टन्कुटणे ] न० कुटणे ,कांडणे 

कुटना, कुट्टिनी ([सं०] स्री ० कुंटोण; राति- 
कर्मासाठी स्रीपुरुषांची गांठ घालून देऊन आपला 


चरितार्थ चालविणारी स्त्री. 


कुट्टा [ म० कुटणें ] पु० १ लाह्या कुटून 
केलेले पीठ. २ मासोळ्यांचा भुगा. २ फणसाच्या 
आठळ्यांत माठ, तिखट, इ० घालून जो ठेचा 
करतात तो. 2 

कुट्ट्येळ [ म० कुटणे--तेल ] न० एकाद्याला 
मारून झोडपून काढण्याचा व्यापार; ( क्रे० 
काढणें, निघणें ). 


कुठचा 2०२ कडणे 


कुठचा, कुठला, कुठील [ म० कोठे ' 
पासून ] वि० कोणच्या स्थळाचा ? काणच्या 
स्थळासंबंधाचा |? 

कुटणे [ सं० कुंटच्कीठत होण ] अ० क्र० 
कुंठित होणें; स्तब्धगाते होणें; ची गात त्रंद हाणा 
क्रिं० वंद पडणे, 

कुठपर्यंत ,कुठपावेतो,कुठवर [म०कोठे ] क्रि 
वि कोणच्या स्थलापर्यंत £ कोणच्या प्रसंगापयंत ? 

कुंठविर्गे [ म० ' कुंठणें चे प्रयाजक ल्प ] 
स० क्रि2 ण्काद्या वस्तूचा , माणताचा कट 
कामाची गाते बंद करणें [वि.० बंद पाडण 

कुठार [ खॅ० | पु० दुऱ्हाढ 

कुठाविण [ म० ] ख० क्रि० तुन्ढा कोटून 
आलां ? तुम्ही कोठें जात आहां ? अद्या प्रकारच 
प्रश्न ए्काथाला विचारण, 

कुंठित [ खॅ० ' कुंद ? पासून भरू” का० 
वि० ] वि० स्तव्ध झालेला; गात बंद पडलेला 
निरुत्तर झालेला; उ० त्याचा प्रश्न ण्कून मी काठ 
झालो; उ० माझी माते कुंठित झाली 

कुठून, कुठोन [ म० कोठें किळ्कुठ ] क्रे० 


* पदार्थ ( चांगले वाळलल चिरगीट ऱ्यांगळ 


वे० कांणच्या स्थलापासून ॥क०८ मयापायन , 


किं० प्रसंगापासून ? 
कुठें [ म० कोठें ] क्रि? वि० १ काणच्या 


स्थळा ? २ कोणत्याही स्थळो; उ० मी दथच होता, 


कुठें गेलां नव्हता 

कड उ० वा० अ० पाखर उडवून लावताना 
उच्चारतात ता राव्द ( मांजराला शुक हा राब्द 
कत्र्याला हड हा शब्द ,दाकून लावतांना योजतात) 

कुंड [० ] न० वंश्वदव, हाम, ३०ववा- 
तील आह़ाति ज्या अस्नीवर देतात ता आझय़ ठेवा- 
वयाचें जे विशिष्ट आकाराचें पात. २ पात 
जिवंत असतां जारापासून झालेला पुत्र. (प 
मेळेला असतां जारापारून झालेला जो पुत्र त्याला 


“गोलक*म्हणतात).३नदांच्या पाल्यांत स्वच्छ पाणा | 


सांठण्यासाठीं जो खळगा दढगडांवटांना वाघून 
काढलेला असतो तो. &कुंडगोळक पसु० वर 
* कुंड *चा दुसरा अर्थ पहा. कुंडवेदिका स्त्री० 
यज्ञादिसा ठीं जमीनींत केलेला आणि भोवता क्रेड 
घातलेला खळगा. [ कर पिकतो) 


त ल 


अ 3 १ न ७ क क. असा. १४४ आला काकक _ 


(4 


कुडकी स्त्री० पुरुषांचं एव, कणभूपण 
कुडकुड क्रि2 वि? फुडकुट असा आवाज 
इल अद्या रातीनें: कुड कुड असा आवाज कलन; 
कडकड असा आवाज कराववयाल लावाल अद्या 
प्रकारे: उ० दांतांख्ाली पापड, पोहे, कुरड्या, 
इ० कुडकुड वाजतात; उ० थंडी कुडकु> वाजत 


कुढकुडणें अ० क्रि असह्य थर्डांनें गाल 


एकसारखा कंपित हाणें, (ब० दांतांवर दांत एक- 
सराव आपटत राहण 

कडकडा पु०, कुडकुडी स्त्री” असह्य थंडीची 
व्यथा उ० मला ह्या गार वाऱ्याने कुडकुड! भर 

कडकुडा(-ड्या)वि सदा चरफडणार :ज्याची 
सदा कांही तर्री पिरपीर चालडला असते अता. 

कडकडीत वि चिरडल्यावर चावल्यावर » 
क्रि2 हालाविल्यावर कुड्वुड असा आवाज करणारा! 
[| भाजले ला 
पापड, भाकरी, पोहे, ४० ) 

कुंडगा पु” भात ४० पेरावयासाठा 
घाळून तयार केलेल टात. 

कंवर लॉ कामेठ्या, काळा कल्ला 
केलेला कड ,-ज्यावर चिखलाचा शिळावा . अ- 
असतो ,-त्या कुडाच्या गभात घातलेल्या 
ञयाच्या काट्या, कामट्या, ३ 

कुडचा, कुडता पु? तळहातावर 
ता्थ, दव, पाह, ४० व्यावयासाठा व्रीट 
कलला खळगा जे कुंपण 

कुडण [म० करड, सं० कुड्या 16000 
झडपें, कामट्या, काट्या, ९० ी 
रोवून त्यांना आडव्या कायर्या ३ 
मर्यादा केलेली असते ती; व. _* गण, अर्गरण7 
कुंपणाने किं० वईनें मर्यादित जे. द्या जर. 


इ०तें. ३ वर सांगितल्या प्रका 
घाढ रं आगि 


ब्रंवारा 


&कडणावळ स्त्री वर * यी जरी 
भोवतां कुडण घालण्याबद्दळ 


कुडण घालण्याचे काम.  _ कड कुण 7 


इ० घाळून एकादी जागा 
तजपज्रिय  नगउपा 2? एकाद्या 


कडणें 


काठ्या बांधून रहदारी बंद करणें. 
घालणें; आडविणे; प्रतिबद्ध करणें. 
कुडणें,कुढणें अ० फक्रि० २ स्वच्छंदी वतनाला 
प्रात्बंध झाल्याकारणानें क्रं आपणाला पाहिजे 
आहे ती वस्तु कोणी न दिल्यामुळे असंतुष्ट होऊन 


२३ अटकेत 


झुरणें किं० मनांतल्या मनांत दुःख पावणे. २ फार । 


वेळ एकाच विशिष्ट संस्थानांत राहिल्यामुळे किं० 
ठेविलें गेल्यामुळें दुखं लागणें, [कें० ठण4! लागणें, 
किं० आखडणे ( गात्र, शरीर ). 

कुडतन, कुडतान न० छत्तीस ( किं ०कित्येक 
ठिकाणीं बेचाळीस ) कवळ्यांचा समुच्चय, कवळी 
म्ह० पांचशे ।किं० पांचद्ोपत्नास विड्याच्या 
पानांचा गट्टा. 

कुडता पु० वर  कुडचा * पहा. 

कुडताळ वि० आकुंचित ( जागा, पटांगण, 
घर,इ० ). 

कुडताळा पु०, कुडताळें न० आकुंचित 
( आगा, पटांगण, धर, मांडव, इ० ). &कुड- 
ताळ्यांत येणें संपुष्टांत येणें; अत्यंत थोडक्या 
प्रमाणांत येणे; सपत येणें; क्रमाक्रमाने कमी कमी 
होत जाणें ( व्यापार, सावकारी, व्यवहार, इ० ), 

कडती स्त्री० लांबी, रुंदी, आणे उंची किं० 
खोली , ही जा पदार्थाचा तीन पारिमाणें त्यांपैकी 
तेसरें. क्रि> वि० उंचीच्या [० खोलीच्या 
र्दशनें करिं बाजूनें ( लावणें, ठेवगें, बसावणें ) 

कुडता पु०,कुडत! स््रा०,कुडतें न० तखलाद 
इ०चा कमरेपर्यंत पांचणारा एक प्रकारचा अंगरखा 

कुडती स्त्रा०९ कवरपर्यंत उतरणारा अंगरषा. 
२ सुताराचें एक आऊत, ३ परटाचें एक आऊत 

कुडतुडणें, कुरत(-तु)डणे स०क्रिग्दांतांना- 
[किं० नखांना फाडणे किं० तोडणें 

कडथश्रळ न० कागदावर नमूद कलल्या ॥किं० 
तोंडी सांगितलेल्या क्षेत्रफळापक्षां कमी विस्ताराची 
जमीन.& कुडथळबिघा पु० वील पांडांचा बिघा 

कुडपण (-णें ) न० सुमार हात दीड हात 
लांबीचा आणि मनगटाइतवया जार्डाचा काठीचा 
तुकडा; सोडगें, 

कुडबुडणें स? क्रि० अस्पष्ट आवाजांत उच्चा- 
रगें; पुटपुटणें; तोंडांतल्या तोडांत बोलणें, २भवि- 


ह्ट्ध्ा 


कुडा 


प्यकथन करावयाला येतात जे जोशी त्यांनी आपला 


खुळछुळा वाजाविणें 

ऊुडबुड, कुडसुडा, कुडमुड्या जोशी पु० 
खळघुळा वाजवून आपल आगमन सूचित करून 
भाकित सांगावयाला दारावर येतो जो, जोशी तो. 

कुडबुडें न० भाकित तांगणाऱ्या जोशाचा 
खुळुळा . 

कुंडल [स०] पु०,न० १ कर्णभूषण, रवेटोळें, 

कुंडला [सं०कुंडल ] पु०तपकोर धोटावयाच्या 
उपयोगाचे दगडाचें किं० मातीचें पात्रविशेष. 

कुंडलिनी स्थ)०' ( योगशास्रांत ) पोटांत 
नार्भाचे खालों सर्पाच्या वेटोळ्यासारखी जी नाडी 
असते ती. 

कुंडली [ सं० कुंडलिनू ] पु० २ ज्याच्या 
कानांत कुंडले आहेत असा पुरुष. २ सर्प. 

झडली [ खॅ० ] स्त्री० २ स्य, चंद्र, ३० खस्थ 
गोलांची विशिष्ट समथाची स्थाति दाखविण्यासाठी 
काढतात जी विशिष्ट आकृति ती. २ चुकीने कांही 
अक्षर किं० शब्द कागदावर लिहिला गेला अस- 
ल्यास तो गाळावयाचा आहे म्ह० तो आविवाक्चित 
आहे हें दाखविण्यासाठी त्या अक्षराभोंवता किंठत्या 
शब्दासभोंवतीं जं वतुळ काढतात तें. 

कुडव [ स॑० ] पु० धान्याचे एक विशिष्ट 
माप कै० पारेमाण. 8 कुडवीभार पु० ज्या 


। सार्ळांच्या भाऱ्यापासून झोडपल्यावर कुडवभर 


साळी होतात तो भारा. सेल्याम्हशीस कुडव 
दूभ्व जिवंतपणी जो नादान होता तो मनुष्य मेल्या- 
वर त्याचे आप्त त्याची अवास्तव स्तुति करतात. 

कुडवा पु०भिंतीच्या घालचा भाग किं०पट्टा ,- 
जो वरच्या भागाच्या रंगाहून मिन्न रंगानं रंगावे- 
लेला असतो तो (क्रि० घेणें, ठेवणें, इ०). 

कुंडा [ म० कुंडी, सं० कुंड ] पु० मोठें 
आणि पसरट तोंडाचें पात्,-मातीचें, लाकडाचें, 
दगडाचें, किं ० चुनेगः्चीचें;(तपकीर घोटणें,उप्ताचा 
रस सांठावेणें, इ० कांमीं उपयोजावयाचे ) 

कुंडा पु० धान्यादिकांचा कोंड 

कुडा [ स॑० कुटज ] पु० १ एक ओषधी वन- 
स्पातै. २ तांदुळाची एक जात. २ ल्र्रियांचें एक 
कर्णभूषण;कुडें.कुडेपाक पु०कुड्याच्या पाळाच्या 
साली भाजून औषधार्थ त्याचा रस काढतात तो 


>> क खजायययजयययवयपमगणणणाडबवययवााााा 


व्ऱ्डा 2८१८ कणबाऊ 


कुढा, कुढा वि० 2 वाकडा, कपटी, २ मना" 
ऱ्या भनांत झरण्याचा ज्याचा स्वभाव आहे असा. 
३ खोटें ( नाणे, रुपाया, पैसा, ३० ). ४ अपाव 
कारक. ६७ आपलाच दाम कुडा (कुढा, खाटा) 
आणि परक्य़ादी झगडा मोठा आपला दाज 
चुकीची किं० लंगडी असून दुसऱ्यावर विनाकारण 
ताशरा झाडण.कुडाभाव पु० 2 मनाचा वाकड 
पणा: कपटी व्रात्त. २ दुष्टपणा; दुष्टावा; दस 
कडावडा वि? वड पांवरलला ल्वाडीने वेड्या- 
प्रमाणे वतणारा 
कुडावा [म०द्रड संन्कुञ्य] पु० ८ काटक्या 
कामट्या इनो केळळा आणि वरून गिलावा करून 
सारावळलला दड. रक्षणा्थ कलली वाढस्ता 
कडाळदेसकर पुत्राम्दणांतील एक पॉटज़ान 
कुडी [ सं० काटिन््शारार 1 स्त्री2 2 प्राण्याचे 
शरीर; उ० ह्या कुडीत प्राण आहे तोपर्यत मा 
तुमचा पक्ष सोडणार नाही. २ झोपडी, कापी 
3 मानवी शरीर ( वैतागान किं८ तुच्छतन ); 
उ० ही कुडी केव्हां एकदा. आकारखरावर जाइल 
असे मला झाल आहे. & जद्या कुडा तशा पुढा 
जसें शरीर अशक्त किं०सशक्त,तसा आहार पुष्कळ 
रकि० थोडा 
कडी स्त्री०% लाकडाचा ढल्पा; काठक;काडा 
२ हळकंड आलें,इ०चे जमीनीतील फांद्यांचे अकु 
3 आलें इ०चे एक पेर ॥क० पर क प्रका- 
रचा नांगर.'५ भातेणाची रास.६ वीत हा संख्या 
कुंडी[सं० कुंड ) स्त्री पसरट ताडाच आणि माठ 
वाळ्(दगडाचें,भातीतच ,चुनेगःची चं , (कि०लाकडाचे) 
_ कुडपण न० 2 ल्ट्रु आणि अखूड काठा 
छोडगे. २ मजवूत शरीराचा आणि लट्ट माणूस, 
कुडक न०, पु० ए्क करणंभूपण. पु० एक 
झाड. न० त्या झाडाच फळ 
कडक, कडकवाणा (-णी ) वि० १ असंतुष्ट 
झालेला आणि रुसून बसलेला; घम्म फुगन बस- 
लेला. २ नाखूष(मन, मजा) रि 
कडे न० २ आले, वेखंड, इ० चे जमीगात 
पसरत जाणारे मोड किं० अंकुर, २ आल, वखड 
सुंठ, इ० चे एक पेर, किं० लहानसा एकडा. ३ 
ण्क करणभूषण प १ 


कुडे न० २ द्वेघवुद्धि; शंकित वृत्ति. २ कावा, 


दष्टाव्याची दिक ज्याचें कुडे त्याच्य़ा पुढ 
दसर्‍याच्या हानीची खटपट करणाराची [हिकभत 
याची त्यालाच जाचक होत. कुडपावड ट्दष्टावा 
दृष्ट बदि. २ दष्टपणाचा हकमत, २ ेटक; जार 
णभारणा ची कर्म. कुडे शहाणपण न० दुष्टपणा 
द्वाड: वक्रमार्ग. कुड कपट न? ' कुड याच 

व २ है अथ पहा 

कुंदग [खे० कु ( वाइट )नःम० 
पु० वडे वड चार; मु खपणाचा कृत्ये ( 
प्रयाग ) 

कुढणें [ हिं० कूढना ] अ० क्रि असंतुष्टपण 
मनांतल्या मनांत झुरणे कि० कष्टा हाण 

कुढ। वर * कुडा ) पहा. 


ढंग (व ळे) ] 
अनेकवचनी 


कुढाण स्त्री कुजतया पदार्थाची, घाण. , 

कुढापा [ म० कुढा ] पु? १ देषदा र. व 
२ चरफडाट र 

कुणकूण स्त्री? ८ दलचंया स्वरात क 
गोळ किं० संभाषण करण. २ असंतुष्टपणें च 


विलेली पिरपीर. ३ दुसऱ्याला त्रात ळू वांत 
याचना ( क्रि करणं लावणें )* ४ त्रया 
लोक भीत भात जी वातमा एकमेकांत €€ 
वरांत सांगतात ती 
कणकणर्ण अ०क्रि०८ हलक्या स्वरा 
पुटपुटणें, २ लोचटपणें याचना करीत राहा" 
कुणगा पु० ९ हिस्सेदार माऊबैदांपाड बाट्णी 
वाजूला काढून ठेविलेल समाईक पत्त .तणेग, 
हावयाच्या पूर्वीच &ब्य दागिना, त 
इ०. २ धोतराचा सोगा १० कासोटा. _* हहाव- 
दोताची वाटणी, छेकुणगेकरी १2, नु कांी 
याच्या अगोदर समाईक संपत्ताव, . तो. 
भाग चोरून बाजूला काढून ठेवा ह असतात 
कुणट न० २? पोह्यांत ज व्रारीक कण तजे 
ते प्र्येक. २ पोह्यांत भाता ट्र 
तुकडे राहून गेलेले असत 
कुणप [ सं० ] पु०, १” 
कुणबट पु ० कुणत्री ( [तिर कू 
कागल ( तळ दॉशवी 1. ् फणब्थॉट 
संत्रेयाचा . २ कुणब्यांत आढळणारा! लोकी. कुरण” 
शेभितता. ४ रानवट; गांवढळ ा 


कुणबावा 


षद क्त्ता 


व्यांत प्रचालित किं० रूढ 
पोशाख, विधि, इ० ). 
कुणबावा, कुणबवा [ म० कुणत्री ] पु० 
१ शेतर्कारचिं काम, २ सरकारधारा पथकरून 
घेतलेली शेत किंठ बाग, मळा ,ड०च्या उपयोगाची 
जमीन. ३ अश्या जमीनीवरचा सारा &कुणबा- 


वेदार पु०९सरकारवारा पथकरून ज्यानें शेत वगैरे | 


घेतलें आहे तो.२कुगवबावा वसूळ करणारा आधिकारी . 

कुणबी पु० शेतकीचा धंदा व.रणारी एक शद 
जात. &8कुणढ्य़ा इळ्य़ा इतका उजू वि० 
अत्यंत वाकडा, २ ज्याची कां्हा केल्यानें समजूत 
पडत नाहीं असा. कुणबी मेला भुताने, 
बामण मेला वातानें, सोनार मेला पित्तानें 
कुणबी भुतांखेतांच्या भयाने बेजार होतो, सुग्रास 


परान्न आकंठ खालळ्यानें अजीणानें ब्राह्मण बेजार । 


होतो, आणि सदा शेगडोंत डोकें खुपसून वसल्या- 
मुळें सोनार पित्तानें बेजार होतो. कुणढ्य़ासारखा 
दाता नाहीं, पण कुटल्यावांचून देत नाहीं 
कुणव्यापासरून आपणाला पुष्कळ प्राप्त करून घेतां 
येते पण त्याला पिडून काढलें तरच ही प्राप्त 
ते. श्ूद्रका बेटा, गहू का आटा,जेस बखत 
कटा तो मिठा कुणव्याला कुटावे आणे कणीक 
तिंबावी त्या मानानें कुणबी पैसा देतो आणे पोळी 
गोड लागते. कुणबीक स्त्री शेतकोचे काम 
कुणबीण स्त्रा० १ कुणबी जातीची क्ली. २ 
कुणब्याची पत्नी, ३ दासी. कुणबीदोक ।वि० 
2 कुणब्यानं स्मार्शिललं ( पाणी, अन्न, भांड,इ०) 
कणब्यानें आणलेले 1१० भरलल-(पाणी इ०) 
कुंगबीमाळी पु० १शेतकरा ,शेतकीला आवद्यक 
साधनें बनविणारे लोक, फळे, फुलें, भाज्या, इ० 
वेकणारें लोक, समुः्चयानें. २ खालच्या वगांतील, 
क्रें जातींतील, लॉक साधारणयणें 
कुणी न० कोणत्याह डाळींचा पोकळ आणि 
हलका दाणा [ ३ धल्पी 
कणी स्त्री” १ लाकडाचा लुटा. २ पाचर 
कुणी * कोणी * चे संभाषणांतील अप्रष्ट खूप, 
कुणेट, कुण्येट न? पोह्यांत जो बारीक चुरा 
असतो त्यांतील प्रत्येक कण. 
कुतका पु? ९ भांग घोटावयाचा लाकडाचा 
लुटा, २ रट्टा, तडाखा, वुक्की, युध्या, 


कुत्तंगळ, कुतंगळ, कुठुंगळ, कुतुंगळू वि० 
१ किं०अद्नक्त; नाजूक (मनुष्य, जनावर, इ०).२ 
वायल्या ( पुरुष ); नपु €&घर कुतुंगळू 
कणगीला पडले डळं घरांतील माणसें दिसतात 
हाडकों रोडकां पण त्यांचें खाणें पुष्कळ आहे, 
कारण कणिंग रिकामी पडत चालली आहे. 

कुतडा, कुथडा [ म० कुंथणें ] पु० ज्वरादि- 
कारणांमुळे कि०उपासमार्रामुळें आलेली अशक्तता; 
उ०तूं जोरानें कां नाहो काम करीत ? तुला कुतडा 


! भरला आहे की काय ? 


कुतनी स्त्री० अधे रेशीम आणि अधे सूत घालून 
विणलेले पट्टेदार कापड. 

कुतप [ सं० ] पु० दिवसाचा आठवा मुहूत 
( म्ह० मध्यान्ह समय ). 

कुतरा, छुत्रा पु० एक चतुष्पाद ग्राम्य जना- 
वर. ( कुतरा प्रामाणिकपणासाठीं प्रतिद्ध आहे) 
&कुततर ओढ ( -वोढ,-तोड ) स्त्री०१ अनेक 
कार्ये एकदम करणें प्राप्त झाल्यामुळे होते जी तारां- 
वळ ती. २ अनेकांची देणां झाल्यामुळें आणे 
अनेकांकडून नेटाचे तगादे आल्यामुळे होते ती 
धांदल. कुतरघाई स्थी० १ काम करण्यासाठी 
एकाद्याला लावलेला नेट किं ०घाइं ( करण,लावणं 
मांडणें ). २ अगोदरच उश्शोर झालेला असल्या- 
कारणानें आणि योग्य समय चुकू न द्यावा म्हणून 
कोणी करतो जी लगवगती. कुतरझाड न० एक 
कांटेरी झुडूप. कुतरी, कुत्री स्त्री” कुतऱ्याच्या 
जातोंतील मादी. 

कुतरे, कुत्रे न० ? कुतऱ्याचें पोर. २ कुतरा 
( तिरस्कारानें ). 

कुतर्क॑ [ सं० ] पु० सरळ मार्ग सोडून आणि 
वाकड्या मार्गात शिरून काढलेली दका किं० 
मनांत आणलेली अडचण. 

कुंतल [ सं० ] पु० केश. 

कुतूहल [ सं० ] न० १ जिज्ञासा. २ उत्सु- 
कता. २ आदद. ४ आश्चर्य 

कतता[हिं०]पु"कुतरा. &कुत्तवशा ,कुत्तवाशा 
र? अंगावर वसलेले आप्रेय काम; थोड्या लाभा- 
साठीं करावां लानत जी त्रासदायक चाकरी ॥के० 
कामगिरी ती .कुत्तेसल्हार[म ०कुतऱ्यान गा([यलेला 
मल्हार राग]पु०ककरा आवाजांत आण बदसूर्‌ गाय- 


कुत्रा 


लेले गाणें .कुत्तवान पु कोण्या श्रीमंतान हॉलेसाठा 
बाळागैळेल्या कतर्‍यांची व्यवस्था ज्याच्याकड असंत 
असा अधिकारा 
कुत्रा पु्वर ' कुतरा * पहा 
कुत्रापि [ सै० कुत्रच्काठ --आपि-्न्ही | 
क्रि०. वि० कोठेंडी, कोणत्याही न्थळ 
कुत्री स्त्री» 2 वर ' कुतरा * पहा 
वनस्पति 
कन्ने न० 2 वर ' कुतरें ' पहा. २ कुतरा हा 
प्राणीं ( लिंग मनांत न आगतां ). २ दार क्रि 
खिडकी वंद करावयासाठा जा लाकडाची ० 
लोखंढ इ० धातूची केळी असते याजना ता 
एक प्रकारवें गवत .'५ एक प्रकारची वनस्पात ॥क० 
च्या फुलांचा सेकॅटक तुरा वस्त्राला 
लागतांच त्याला विकट्रून बसंतां; सुल गमतीखातर 
हां कत्रो एकमेकांच्या अंगावर फेकतात. ६ भांड 
खोर माणूस: लोकांवर एकसारखे तोड टाकणारा 
एणुस.७ कोर्णांही माणूस (नकाराथी प्रयाग) 
माड्या शोधाला कोणी माणूस आळ हात काय १ 
उत्तर:-कुत्रे दोवाल आले नव्हत.८ काणाहा य: 
श्विते कि विक्राराह॑ माणूस. ९ 
घोंल्या कि० गांडा धाळणारा कोणीही माणूल 
८ धर्मांचे दारी कुत्रे आडवे यंत काणा 
श्रामैत ० समर्थ माणसाकडे कि०८ ण्काद्या आध 
काऱ्याकडे कांहीं याचना किं० प्राथना करावयाला 
कोणीं दीन माणूस 1क८ 


२ एक 


४०८ 


लाळ- , 


कोणी हल्बया दजांचा 


कारकून जात असला तर त्याला दारावरच पट्टेंवाल | 


कें० च्िपायी प्रातवरव करतात ( दृष्ट वुद्ध।न गक 
मत्सरान क. पारित॥[पकाच्या इच्छन ). कुत्रा 


मारीत [दडणं ॥क० फिरणं ।नरुद्यागापणात काळ 


घालविणे. कत्रे आपणाला डसळले तर आपण 
त्याला डसावें कीं काय ? काणी हलकटाने 
आपणाविरुद्ध कंड्या पिकावेल्या म्हणून आपण 
वयाच्या विरुध कंड्या पिकवाव्या का. काय ? 
एकाद्याच्या पायाशी कुत्रा ( कि कुत्रे) होऊन 
पडणें किं० राहाणें त्याची नचपणाचा सवा- 
चाकरी करणें ( आपला दर्जा विसरून जाऊन ) 


चुत्याचे पाय मांजरावर आणि माजराच , 


पाय कुऱ्यावर घालणें २ नानाप्रकारच्या ल्ट 
पटी आणि खटपटी करणें ( इष्टकार्य सावण्यासाठा 


कैथणे 


क्रि केवळ गमतीखातर ). २ असंभवनाच गाष्टा 
वरळत सटगे, कः्याला हाड म्हटल म्हणजे कुत्र 
हाढ टाकून पळून जाते. अशाच खरोखरची 
वस्तास्थात आह 2 ह्या दरादा- 
वर £ेप आहे. ह्यावरून व्यवहारात पुढाल 
आला दर्वर्तनी माणसाचा कितीही तिरस्कार केला 
तरा तो आपले निद्य वतीन सोडांत नोहा ता 
कत्यापेक्षाही अधम प्राणा होय कत्र्यासारख 
हुंडणं ।० [फरण आ।ळसांत काळ घालळावण 
येरे कुत्र्या आणि चावरे माझा पाय कवळ 
ख्वातर भांडणे उपस्थित करून ता भांडत बसणारा 
मूर्ख माणूस ॥$० आंबटशयोका 1० ८९ स्वभा- 
वाचा माणूस. कुत्र्याचा पाय उ० | ह 
फल. कत्याची चार स्त्री०ण्क वनरपात कुत्र्यांचा! 
झोप स्थ्री2 आंत लावव झाप आत लहा 
झाला तरी जो जागा होती त्याची की 
कत्यांच छत्र न० एक, वनम्पात कुत्र्य ् 
जिण न० 2 ज्याण त्याण 1 स्स|फा स्स्क क 
अदी आयुष्यक्रमणपद्धात . २ अत्य़त हीनदीनपण 
स्थाते. कत्र्यांचें तोड न? भांड्यार मार्णूल” 
कृत्र्याचे दांत पु८ अ० व€ दुथ्ये दात क 
त्रतात ते. कुऱ्यांच पाय मांजराचे प हि. 
व० वाईट बळणांत आण निष्काळडपणान 
लेल्या पत्राची अक्षर याचेमृत 
स्वभावाचा कि० तिरसर माणूस. ३. त नाही 


-$। प्र ११ 


न० कितीही उपदेश केला तरा ज - ्व्स्तु 

असा माणूस. जगामध्ये हजारा वाकळ त्या 
आहेत परंतु वाकडेपणाच्या उपमान५दा. __ मात 
सव पूर्वकवीना कुत्र्याच्या शेपटासच हे! 
दिला ही. ल्ह््यांत ठेवण्याजोना गो चारण? 
गांवचे कत्रे किं०्काळें कुत्रे देखा क्वरावि 
नाहीं ज्याला सवें गांवा न हिडिसारफि र तार्डी; 
अता य:काश्चित्‌ माणूस छडा विहार डो नार्ही” 
कुण्णी कुण्णी सुद्धां किंमत 1० मानच 2 विर 


नंदा . 
कत्सन न०, कुत्सा स्त्री? हा  (बिवार), 
स्कार | 
१ निंद्य 
कुत्सित [ स॑० ] वि० €_"_ भोगणे ) द्वेश” 


भो 
कुंथणे,कुथणें[ सं ० कंध”८ नो २ म्विद 
1क्र० कण्डणे( द:खान ग्वा ठ्वेदनं र्ट कठी 


पानवाथु 


जॅन होण्यासाठी त्रलान 


कुंथविणे 


शब्द करणें. ३ कांहो एका कार्याच्या सिद्धीसाठां 
सर्व शक्ति खर्चन प्रयत्न करीत राहाणें. ४आर भि- 
लेल्या कार्यात यक्ष न आल्यामुळे खेद करीत बसणे 
कुंथाविणें, कुथाविणें ( म० ' कुंद्रगे ,* कुण , 
यापासन प्रयोजक रूप ] स० क्रेट एखादा माणूस 
जेरीस येईल,कंटाळेंल किं०चरफडेल इतका वेळ त्यास 
कांहीं कार्यात अडकावून ठेवणे किं०ति४त वसावेणे. 
कुंद[ स० ] पु०१ एक पांढऱ्या पुष्पांचा वेल. 
२ युरांचा 'एक रोग. ४ घराच्या माथ्याच्या छप- 
राचीं दोन पांखा जेथें एकमेकांना मिळतात तेथील 
कोन. २ रस्त्याचें वळण, ५ रुमाल, शालजोडी, 
इच्या कोपऱ्यांत काढलेले फूल कि०कांहों आकृति . 
६ कुबेराच्या नवानेधापेको एक 
कुंद [ म० कांडणे ] ॥वे० १ काडलला; काढ 
लेला; चोंदलेला; स्तब्ध; बंद (हवा, इ० ). २ 
ज्यांतून साफ उच्चार निघत नाहीं अस्ता ( कंठ, 
वाद्य ),क०अश्ा कंठांतून निघालेला ( ध्वाने ). 
कुदकणें स०क्रि०कोणेकास लाथावुकरया मारणे 
कुदेड, कुदुंडखोर इ० “ कुभांड, ? ' कुभांड 
खोर ? पहा [ उड्या मारणें 
कुदणें अ० फक्रि०१ उडी मारणें. घोडा इ०नी 
कुद॒किणें स० [क्रेट १झाडपण,बडावण ( माण- 
साला किं० जनावराला ). २ क्रूरपणानं वार्गावण 
कदळ स्त्री०, कुदळें न० ( संन्कुद्दालर्‍्‌ कुदळ ] 
४ जमीन खणावयाचें एक आउत. २ द्वाड, खोड- 
न्कर, किं० वात्रट पाणूल 
कुंदळणें [ म० कुदळ ] स० क्रि कुदळीने 
अर्मांन खणणें [ वागविंणें 
कुदळणें स० 'क्रि० गांजणें; संतावणें; क्रूरपणांने 
कुंदळणें ल० क्रि० १ कठोरपणाने वागावणें 
गांजणें. २ झोडपून काढणें. २ छिन्नविछिन्न करणें 
४ तुडाविणें ( चुना, ३० ). पुढें “ खुंदळणें * पदा 
कुदळ! [ म० कुदळ ] एु० मोठी कुदळ 
कढळी स्त्री लहान कुदळ. & कुंदळ्याच ॥1व० 


४०७ 


कुदांड वि० १ दांडगट; आडदांड, २ धरटिंगण, 
३ मजबूत बांध्याचा. ( खाल्चा शब्द पहा ). 

कुदाडी स्त्री० २ दांडगाई; वात्रटपणा. वि० 
१ दांडगा, २ धाटेंगण, ३ वात्रर. & कुदाड्या, 
कुदांडखोर वि० कुभांडें आणणारा. 

कुदाळ [ सं ०कुदाल ] पु०मोठी कुदळ. 

कुंदी [ हिं> ] धुतलेल्या चिरयुटांच्या घड्या 
वट्ट वसावयासाठ त्या मोगर्रानें ठोळून बसावेण्याचा 
संस्कार किं० छाति. 8'एकाद्याची कुंदी काढणें 
त्याला झोडपून काढणे; त्याला चोपणें 

कुंदूणे अ० क्रि० नांवाच्या रोगाने 
ग्रस्त होणे ( जनावर ) [ आउत 

कुद्दाल [ स० ] पु० कुदळ,-खणण्याच एक 

कुघण, कुधन, कुघाण, कुघान वि० २ 
शंकाखोर. २ दुष्ठ;मत्सरी. ३ तिरसट, चिरडखोर . 
& कुघानकाकडा पु० शंकाखोर, दुष्ट ,किं० तिर - 


ह. न शी 


कुश 


सट माणूस. 
कुःधाड, कुघांडी, इ० पुढें “ कुभांड, ? 
“ कुभांड ० पहा 


कुन्हा [ फा० कुहनाहू ] पु० आकस; देष- 
चुडे; खुनशी दात्ते, ( ।क्रि धरणें, ठेवणें ). & 
कुन्हंबाज, कुन्हेवाईंक वि० आकसखोर; खुनशी 


२ 


स्वभावाचा 

कुंप, कुंपण, कुपण, न० आडोद्याकरतां 
घातलेली वड; झुडपें, कामट्या, काठ्या, ० चे 
केलेळें आवरण (घर, बाग, मळा, इ०चे भावतो) 
&8 सरड्याची 'बाव कुंपणापय्रत अल्प सासम- 
थ्यीच्या किं० वकूबाच्या माणसानें आपणाकडून 
पराकाष्ठा केली तरा त्याच्या हातून अल्प फकिं० 
क्षुहछक कामच होणार 

कपठ स्त्री० ग्ृह,क्षेव,इ०ची कड ॥क० मयादा 


कुपा [लॅ० कुतुपन््डवड, बुधला] पु० काचेचें 


: किं० दगडाचें औपर्थे इ० ठेवण्याचे लहान तोंडाचे 


कुदळीनें ( नांगराने नव्हे ) खणलल्या जमीनींत 


[पिकविळें ( धान्य फळे, भाज्या, इ० ) 
कुंदा पु० ९ गवताची एक जाति. २ एक 
फुलझाड. २ भांग, तपकाोर, इ०्घाटावयाचा कुडा 
कुंदा [ फा० कुंदाहू ] पु० वंदुकांचा दस्ता 
कदांड न० “ कुभांड ? पहा 


। 


वारदान [ करतात 
कुपा पु०ण्क प्रकारचा दगड » ज्याची रांगोळी 
कुपी [ सं० कुतुपन्ढवडें, बधला ] स्त्री० 
औषधें, इ० ठेवण्याचे दगडाच ]क० गारच लहान 


| तोंडाचे लहानस बारदान 


कुपीण (-न) [सं० कोपीनऱ्च्युद्यांग; लंगोटी ] 


. स्री गोसावी , बैरागी, इ०ची लंगोटी 


कुपेथर 


कुपेथर | म० कुपा*थर ] वि० ' छुपा ! 
नांवाच्या दगडाच्या थरांतून निघालेला [१८ काढ- 
लळा ( थोंडा ). वर ' कृपा * पहा. 

कुप्पा पु० मोठा कृपा. वर * कृपा ! पहा. 

कुफरांड, कुकराण, कुफराणा[अ० कुफ्रान) 
पु० एखाद्यावर केळला खोटा आर!प: ( क्रि० येणे, 
घालणें, कुफरांडी (-णी ) वि८ 
दुसऱ्यावर खोटा आरोप घालणारा. 

कुंफळ न० ' कुंभा "्तांब्राच्या झाडाचे फळ. 

कुबट वि2 2 पाणकट ० कोंडलेल्या हवेत 
असल्यामळे दुगवयुक्त झालेले ( वान्य, चिरगट, 
० ). २ कुजके भापग करणारा. ३ शिवराळ. 

कुबटणें अ० क्रि कुवट होण; कोंडलेल्या [कि ० 
सर्द हवेंत असल्यामुळे दुगधयुक्त होणें. 

कुबड [ सं० कुव्जच्कुवड ] न० १ कांहा 
वातादि विक्ूतांना पाठीस येतो जोवांक किं०्वाक- 
डेपणा तो ..२ वृद्दपणा येता जो पाठीला बाकडेपणा 
तो. ३ कित्येक माणसांच्या पाठीस जन्मजात जो 
विद्याभित दिसणारा उंचवटा असत| तो. 

कुबडा, कुबड्या वि ज्याच्या पाठीस कुव्रड 
*आहे असा. 

कुबडी स्त्री८ रामदासा पथाच्या लांकांच्या 
हातांत ओटठिंगण्याच्या उपयोगाचा असता तो दंड. 
वैरार्गाही असला दंड वाळगतात ६ कुबडी काढणें 
कांहीं दोष किं०्कमीपणा [क०न्यून हुडकून काढणें 

कुंबारी ,कुंबरी जमीन स्त्री८,कुंबरी रान न० 
डोंगराच्या पायथ्यासं असलेली फारशा कसदार 
नव्हे अद्यी जर्मान. 

कुबलणें ख० क्रि० ए्काद्याला लाथावुकयांनीं 
मारणें; त्याला झोडपून काढणें. 

कुंबळ न० एक कांटेरी झाड ,-कुंपण करण्या- 
कडे वहुधा याचा उपयोग केला जातो. 

कुंब्रा पु०खार्‍्या पाण्यांतील एक मत्स्यविदोप ,- 
जो खडकाला [किं० गल्वताच्या तळांना विकटन 
राहतो. र्‍ 

कुंबा पु८ एक जंगली दक्ष. 

कुंबेकुकूड पु० वर ' कुकुडकुंभा * पहा. 

कुबेर [ सं० ] पु० £ देवांचा खजिनदार 
( याला तीन पाय, एक डोळा, आणि आठ दांत 
आहेत ), २ कोणीही जो लक्षावीश किं० कोट्य 


करण) ०. कु 


कुभांड 


ठरि ता.छकुबराषठ्रे पु८वेलास.कुत्ररादशाा स्प्रा० 
उत्तर 1 घेराचे घन आणि माकेढेयाचें 
आयुपय्र असावे इंग्रजांच्या कायथाच्या कोटात 
जावयाचे असले तर ठवेरांची संपात जरूर आहे 
आणि माकंडेयाच्या इतके दींचं आयुष्य जरूर आहे 
माकडयाला ]ोकराच्या बरान दा्घ आयुष्य प्राप्त 
झाडें होतें. इंग्रजांनो स्थापिलल्या कोटांत खट्हा 
नेणें हे अव्यंत खचाचे आणि दरंगार्शचे किंवा 
कथाच समाप्त न होणारे काम होय. 
कुव्ज [ स८ ] ववि०2 वाकडा. पु० कब्रडा 
कुव्बल वि० सामान्य प्रमाणाहून पुष्कळच 
आधक शक्ति, वजन, किव्कांही उण ज्याचे ठाया 
सा ( माणूस, उनावर, ओझे, ४० ); 
त्याचा आहार कृ ]ड दाराचा आह; ३९ हा 
भारा कुव्वबल दान खंडाचा आहे. 
कुंभ [ सं० ] पु०८ घागर; रि 
३ शवासनिरोध ४ हत्तीचे गंडस्थळ. ५ जार. ९ 
वेब्यापुत्र, कुभकामला स्त्री कावळ म्ह्णून 
रोग आहे याचा एक प्रकार किं० एक अवस्था 
कुंभकार पु० कुंभार. कु 
अगस्त्य, २ द्रोणाचार्य, कुभदासी स्त्रा० 
कुंभकण पु० खाला “ कुभकणं यथास्थाना 
कुंभक [ख० ] पु० खांबाचा तळ. > 
निरोध. 


घडा.२ कुंभरात- 


पहा 
श्वास” 


हा आते झोपाळू होता. २ कोर्णींशोी आत 
माणूस . 8कुंभकणीची झोप, कुंभकणा ष्ट 
एक सारखी पुष्कळ काळपर्यंत घेतलेला री. 
कितीही हाका मारल्या किं० हालावेले त 
जाणारी झोप; आते गाढ झोप 

कुभा पु० १८एक पक्षिविश्षप .२ एक जॅग च्र्या 
याचा पानें जाडा असन विरल्यावर धा ्यांच्या 
उपयोगाची असतात आणि त्यांच्या का 
साली वळून दोऱ्या करतात. ३ दुसरे "क ह्याला 
नसें झाड; त्याची फुले शुकरास प्रय आईल! अन 
रे दधाणी ? : गतवड ? ५ शरोतोड १ अक्ला 


नांवं आहेत. दसऱ्यावर 
कुभांड, कुभांड आभांड न? टं कारस्थान * 

। २्क श्लॉर व 
केलेल खोटें दोषारोपण; आळ. [उखोर: 


र्ट 
3 सत्याचा अपलाप., &कुभांडा, कु 


टता भार 


कुभांड्या ;छुभांडर्‍या आभांड्या वि० २ दुस- 
र्‍्यावर खोटें किं० निराधार दोषारोपण करण्याचा 
ज्याचा स्वभाव असा. २ कारस्थानी; दुसऱ्याची 
आत्र खतब करणाऱ्या खोट्या गोष्टी रद्ष्णारा 
किं० त्या समाजांत प्रसृत करणारा. २ पत्यांचा 
अपलाप करणारा. 

कुंभार [ सॅ० कुंभकार ] पु० मातीचो भांडो, 
कोले, विटा, इ० पदार्थ करणारा. &कुंभाराल 
मडकीं धड नाहींत मडको विकून पैसे मिळवि- 
ण्याची हाव कुंभारास असल्याकारणाने तान 
विकतां येण्याजोगोंच मडकी वापरतो. कुंभा- 
रकाम न० ( विशेष अर्थ ) विवाहादरे कार्यास 
लागतो जो मडकीं,इ०पात्लसमुदाय तो समुच्चयांनें. 
कुंभाराक्रेया स्त्री० शद्र मेला अपसतां कुंभाराचे 
हातून त्याची जी उत्तरक्रिया करावितात ती. 
कुंभारगवंडी पु० एक जात; किं० त्या जातीचा 
इसम. हे लोक जातीनें कुंभार असून ते धंदा मात्र 
गवड्याचा करतात. कुंभारघार्णी स्त्री १ कुंभा- 
राचा मडकी तयार करावयासाठों मळलेल्या 
मातीचा जोलध्या कि० ढीग तो. कुंभारवाडा 
पु० कुंभारलोक राहतात तो गांवाचा भाग 
कुंभाराच्या देवी किंवा माता स्थी० अ० व० 
देवी टोंचवून घेतात त्या. कुंभारी वि० १ कुंभा 
रासंब्रंथो. २ कुंभारानें वे.ललें .( मडके, मात 
चळ, इ०).३ पक्क झाठी नसतां पक्क सुपार्राचा रंग, 
आकार,इ०मालर जोस आला आहे अशी ( सुपारी) 
कुंभारीण स्रा2 ठुभाराचा ला [क० कुभार 
जातीर्चा क्री. कुंभारणीनें कुंभारणीश्शी कज्जा 
केला आणि गाढवाचा कान पिळला-१एकाचा 
राग दुसऱ्यावर काढणे, २ दोघांच्या भांडणांत 
[तिसऱ्याला विनाकारण लास पोचतो 

कंभार पु०एक प्रकारचा किडा.याला कुंभारीण 
असेंही म्हणतात. कुंभारणीच्या घरांत जाईल 
तो किडा कुंभारीणच हातो ज्याच्या सहवासांत 
आपण रहावें त्याचे गुणदोष आपणांस लागतात 

कँमिनी [ सं० ] स््री० प्रथ्वी 

कभी स्त्री ० कुभ्या, ऊुभा, कुब्या पु० एक 
वृक्षावेशेष. याच्या सालीच्या मजबूत दोऱ्या 
करतात, व त्याचीं पानें इरल्यावर घालण्याचा 


उपयोगा पडतात. 


४०५९ 


: कुमेत 


कुंभोपाक [ सं० ] पु० एका नरकाचे नांव. 

कुंभार [ सं० ] पु० नक्र; सुसर. 

कुंभारी [ म० कुंभ ] स्त्री १ गवत, पेढा, 
इ०कांची गंजी करतात ती. २ कुंभार्राण नांवाचा 
किडा 

कुमक [ फा० कुमक्र ] स्त्रा०( युद्धांत )मदत: 
मदत म्हणून पाठविलेले सैन्य द्रव्य, इ०. 8कुमक- 
पत्न न०्मदतीसाठी दिलेलें शिफारसपत्र. 

कुमकणें स० क्रि० कुदलगें; कुत्रलणें; कुदकणें. 

कुमका पु० ठोसा; युद्धा;वुक्कीनं केलेला प्रहार . 

कुमकुमा [ अ० कुमकुमाह ] पु० युलालानें 
भरलेला पातळ काचेचा गोटा . 'शिमग्यांत वगेरे हे 
गोटे एकमेकांवर टाकतात. 

कुप्रटापिका, कुमटका वि० अर्धवट पिकलेला 
( आंबा, फणस, इ० फळ ). 

कुमलणें स० क्रि» कुवलगें; 
जेरीस आणणें. 

कुमळें न० शेताचा कमाल धारा 

कुमाईत, कुमायत [ अ० कम्यत्‌ ] वि 
किंनचित्‌ तांबूस ।किं०पेंगट;काळसर तांबूस(धोडा) .. 
. कुमार [ खॅ० ] पु० २ पांच वर्षांच्या आंतील 
मुलगा. २ प्रौढ दशेस आला नव्हे असा. पुत्र. २ 
राजकुमार , राजपुत्र, युवराज. ४ कातिकेय. ६ 
कुमारअ्दृत्या स्त्री० ९ सुईणपणा. २ शिशुसंगोपन . 

कुमारिका, कुमारी [ सं० ] स्त्री ९ जिचा 
विवाह झाला नाही अद्या मुलगी. २ दहा किं 
बारा वर्षे वयाची मुलगी; बाल्युवती . २ आविवा- 
हित कन्या. ४ मुलगी. & कुमारेका (-री ) 
आसव पु० कोरफडीपासून करतात ते एक 
औषध 

कुमुद [ सं० ] न० १ थेतकमळ. २ र्क्तेक- 
मळ..(हां दोन्ही चेद्रविकासी आहेत) .९8कुसुदबांधव 
पु० ऱ्चद्र 

कुमुदिनी [ सं० ] स्त्री” ९ कुठरुप्पाच ज 
झाड तें. ३ कमल्पूर्ण तळे 

कुमेटका वि० अर्धवट पिकलेले; पारेणत व्हाव- 
यास लागलेलें किं पिकावयास आलेले,-काजू, 
आंबा, इ० फल 

कुमेत [ अ०] 1वे० 'कुमाइत, ' कुमायत? हे 
शब्द मार्गे पहा .दांडी, आयाळ, गुडधे, पाय , आणि 


वुक्कया मारून 


क. 22... कस्सिंुडंडिखयरााािाााा्यवाथयय याााााााशोशीशाा 


कुयटारू 


कान, हे काळे असून शरीराने रक्तवर्ग असा जॉ 
घोडा तो, क्रिं८ यत्किंचित रक्ततामिश्र जो सर्वांगा 
(तो घोडा ) (झोपड) 
कय़टारू वि०८ तण, आपा, ३४० ना ॥दिवलल 
कुयरा, कुयरा, कुयर, कुखला , कुसला माग 
अनुक्रमान “ कडरा , 'इ० दाब्द पहा 
कुरकुंची [ खे क्रॉच ] स्त्री एक पार्क्षाब- 
शेष; करकोचा. 
कुरकुटणें, कुरकुडणे स० क्रि2 दांतांना (कि 
नखांनी पदार्थ थोडा थोडा तोडणे; कुरतडणें 
करकटाी स्त्रील्यारीक जा अगांत ज्वर यता ता 
कुरकुर स्त्री» तकरार; असंतुश्पणाने केलला 
पिरापिर 
करकरणे अ०ाक्रे०असंतुट्रपणानें पिरॉंपिर करणे 
इृलक्या स्वरांत चरफडणें [ रोगतो 
करकरी स्तो ० घोड्याच्या पोटांत होतो ण्क 
कुरकुरीत वि? 2 खातांना ज्याचा कुरकुर 
असा आवाज होतो असें ( खाद्य,-पापड, पापर्डी , 
सांडगा, कुरडई, ०).२ कुडकुड आवाज ज्याचा 
होतो असें(वल्न डली केळेला परटींचा कपडा, ०) 
कुरकुलला पु०, कुरकुली, कुरकू स्त्री०, 
कुरकुलें न० एका विशिष्ट आकाराचें बांबूचे, 
एचिव्याचें,कि०झाडांच्या फाकांचें पात्र किंल्वारदान, 
कुरंग [ सं०] पु० हारिण &कुरंगनयना स्त्री० 
सुदर डोळ्यांची स्त्री. : कुरंगनेंना ? गांवढळ 
अपभ्रंश 
रगोटया स्त्री अ० व० ज्या वैदुलाच्या 
खेळांत जिताच्या पाठीवर जेता बसतो तो प्रकार 


कुश्रा, ?* 


ढा 


करघोडी स्त्री 2 दुसऱ्या मनुष्याला आपल्या । 


ओणवलेल्या माणसाचें 
२ मुलांचा णक 
त्याच्या- 


पाठीवर बसावयासाठो 
संस्थान म्ह॒० गात्रांची मांडणी. 
खेळ. & एकाद्यावर कुरघोडी करणें 
वर आपलें स्वामित्व गाजावगें; 
णून पाडण्यासाठी त्याच्या युक्तीवर आपली 

प्रयुक्त लढावण 

कुरचणें स० क्रि नखांना तो 

कुरचा पु० १ विचकुरा; ओरखडा. २ नखांना 
एक० पंज्यांत पक 

कुरचूक वि० ढिसूळ (लाकूड,काच ,पान ,इ०) 

कुरटेक पु० एक पुष्पाविशष 


* [क्रेट पळा, झारा ,इ० आऊते ठेवावय 


४२१० 


दुसऱ्याचा पक्ष 


' करणें ,-मनांतल्या मनांत 


| 
। 
। 


कुरमणं 


कुरठा ,कुरटा वि० २ मनाचा कपटी. २े मना- 
तल्या मनांत असंतष्टपणानें झरणारा; कुढ 

करडडं स्त्रा० तांदूळ ,गह, रताळा कि० बऱ्या 
या द्रव्यांचे सोऱ्यांतन चेपून काहून, नंतर वाळ- 
वुन आणि तडून ज खाद्य करतात त खातांना 
कुरुम कुरुम वाजत 

करडा वि० १ किावित मिट्लेला ( डोळा ).२ 
ज्याचा डोळा किंचित मिटलेला आहे असा(माणूस) 

कुरडुक कुरड्ग न० पुढ कोराडके ? प्‌हा 

पु०८ ्तरिय़ांचें एक कणंभूपण .२९ भूषण 

कानाच्या ज्या भागांत घालतात तो भाग. ३ एक 
प्रकारचें लांब पाताथे गवत ,-त्या ची फुल गुलाबी 
रंगाची असतात 

कुरण न० गत न करतां युरांस गवत कर 
ण्यासाठों जी जमीन मोकळी सोडलेली असत ९ 
किं० अश्या उद्देशाने ज्यावर गवत वार्ह वि 
असतें तो प्रदेश . & कुरण्या पु० कुरणाच्या रक्ष” 
णार्थ ठेविलला गडी 

कुरणेकरी वि बट्टुत दवस आजा 
करिं०्वडत दिवस आजारी पडल्यामुळे अशक्त झु ी 

कुरतुडणं स० क्रि नखांना कि दांतान 
फाडणें [के० तोंडणें व० चाचावण. 


री पडलेला 


द्‌ 

कुरंद पु० एक प्रकारचा तांबुस आला - 
डा. याचो जांता. करतात, किं० शस्ांन : 
र्दी वि 


देण्याच कामो याचा उपयोग करतात. 
६ कुरंदी २ ह्या नांवाच्या दगडाचा केलला, 
० पदार्थ ). 
कुरानेश्यात, कुरानेस | 
राजा किं८ कोणी बडा अधिकारी यांत 
हात लावून करतात जो नश्रपणाचा सला 


ऱ्चीं डू 
करपण न स्वयंपाक ऱ्व्या काम । र. 
रप्रण न£ पात! 1 पाटा 1] 


जी दिंक्र्यांत घाळून लांबत सो डिलेली 


कुरबुर स्री ०असंतुष्टपणाची पिरपीर । 
चार; असतुष्टपणा*च उद्वार. | _. वरीर 
कुरबुरणें अ० क्र० ८ असंतु 


किं०] 


२ शब्दांना असंतोष व्यक्त करणं 
पोटांत गुरगरण. 


ज्र न ग, धु मस्त 
कुरमणें अ० फक्रि० ९ धुमसण) धु 


कुरमुर 


> 


8११ 


झ्‌्रू 


*्ळ 


द गोंवरी, इ० ).२ मनांतल्या मनांत चरफडणें. ३ 
पोटांत युरयुर अता आवाज होणें; माझ्या 
पोटांत कुरमुरत आहे किं० कुरमत आहे 

कुरमुर स्त्री 2 चरफड ; तरफड; धुमसणें; 
जळफळाट, १ पोटांत युरयुर असा आवाज होणें 
( क्रि उठगें, निघणे ,थांबणें, इ० ). 

कुरमुरणें अ० क्रि वर ' कुरमणें * याचा २ 
अर्थ पहा; कुरमुरे खाणें, चरफडत वसणें. 

कुरमुरा पु०, कुरमुरी स्त्री० उतजें, तांदूळ, 
रकें० पोहे कांहो विशिष्ट संस्कारांना भाजून 
कुरकुर वाजावयानोगे करतात ते; चुरमुरे 
कुरमुरे किं० चरमुरे खाणें कि० खात बसणें 
मनोरथ सफळ न झाल्यामुळें हिरमुष्टें किं० खट्टू 
हाऊन बसण 

कुरली स्त्री८ हाताच्या पंज्याला होतो जो एक 
रोग तो,-यांत बोटें सुजून ताठरतात. 

क्र्लें न०,कुरली स्त्री०१खाऱ्या पाण्यांत ॥क० 
त्याच्या शेजारां असणारा एक प्राणी. २ हाताच्या 
पंज्याच्या खालच्या म्ह० बाहेरच्या बाजूस होतें 
तेंगळूं 

कुरवंडणें स० क्रि० वधुवरें इत्यादिकांवरून 


उ० 


शुभप्राप्त्यथ 1नबलाण, अन्न, ३० आवाहन टाकण ' 


क्रें त्यांना दिवा ओवाळणें 
कुरवंडा व० उभळ ज भातशेत तें ,-ज्यांत 
याणी फारसें सांच शकत नाहीं.याच्या उल्ट ओंडण. 
कुरवडी खी? तांदुळाच्या पिठाचें एक खाद्य- 
विशेष 
कुरवँडी [. म० कुरवंडण ] खी० १ दीप, 


इ० देवाच्या मूतींपुढें किं० कोणा सम्मान्य ग्ृह- | 


स्थापुढें किं०वधुवरांपुढें ओवाळणें ,-शुभार्थ, आरे- 
ट्टशमनार्थ, इ०. २ हें ओवाळणें चाललेलें असतां 
जें गाणें गातात ते 

कुरवाळणें स० क्रि० प्रमाने ल्हान मुलाच्या 
अंगावरून हात फिराविण; गांजारण 

कुरसी, खुरला स्था० बसावयासाठो केले 
कांहीं विशिष्ट आकाराचे आसन; छुचीं 

कुरळ, कुराळित [ ल० कुरल ] वि० नाग- 
मोडी वळणाचे ( केश ); वेटाळलेलें 

कुरळी,कुरुळी स्त्री» १ धोतरजाडा, पंचेजोडी 
इ० संबंध विणलेली जी वश्ने,ती मध्ये फाडावयाच्या 


। 
। 
। 
| 


। पराण्या, 
! द्याचो रहस्ये बाहेर काढणें,- 


। चीड येईल असें करणं ). २३ हत्ती, 


जागी किंवा इतर वल्नांसही पदराचे जागीं आडवी 
सुते न भरतां जी जागा वगळतात ती, २ खिजा- 
वगी; ([क्रे० करणें; एकाद्याची कुरळी करणें म्ह० 
त्याला खिजावेणें; त्याची खजाळी काढणें; त्याला 
डा, इनी 
आपले सवे सर्व सामर्थ्य खर्चावें म्हणून त्यांना 
इ० नीं बोचणें.&छकुरळी काढणें एका- 
त्याची बेआत्‌ करण्या- 
साठीं किं० त्याची फञजीती उडवण्यासाठी. 
कुराण,कुरान [ अ० कुरान्‌ ] न० महमदी 
धर्मांचा पवित्र ग्रंथ. 
कुरापत [अ० षुराफात्‌]स्त्री० खजाळी;कन्जा , 
कल्ह, किं० भांडण होण्यास वळेंच उत्पन्न केलेलं 
जें निमित्त तें; जेगेकरून भांडग होईल अशी दुस- 
ऱ्याची काढलेली खोडी; ( क्रि काढणें ). 
कुरी स्थो० १ उपद्रवकारक. जो भुतेंखते , रागे, 
इ० त्यांचा उपद्रव न व्हावा म्हणून अमुक असुक 
काली अमुक अमुक तुल[ देणग्या देईन इ०्जो नियम 
एकादा वारोष्ट देव किं० भूतपिश्याच यांच्याशी 
केलेला असतो तो; अश्या प्रकारची केली जी शर्त 
देवांदिकांजवळ ती. २ कांही कार्यांची योग्य कि 
नियुक्त वेला; उ० कुरीचे कुर्रावर घोड्याला दाणा . 
द्या ह्मणजे तो चांगला राहील. ३ एक वृक्षाविरोष. 
४ एक प्रकारचा नांगर. ५ जर्मांन मोजण्याचें एक 
माप,-सुमारें अर्धा बिघा. ल 
कुरुंग पु० डोळ्याच्या कोनाचा तांबडेपणा. 
हें विश्षष' प्रकारावरून समृद्धीचे ॥कॅ० आपत्तीचे 
सूचक लक्षण मानलें आहे, ही. १. 
कुरुचिमुरुचि क्रि वि १ आढमागांने 1० 
किरकोळ कामें करून द्रव्य इ० मिळविणे, २ कार- 
कसर्रानें,कसर काढून ,-(द्रव्य, बेगमी ,०खर्चिण) 
२ किंचित्‌, थोडेसे ,- पोट दुखणे, ताप भरणें इ० 
कुरुंद पु० ९ एक प्रकारचा पाषाण,-पसहाण 
इ० ज्याची करतात तो. २ डोळ्यांतील जो 
पांढरा भाग त्यावर्राल तांबडा ठिपका .&कुरुंदी चि० 
कुरेंदाची जी साहाण, जातें, निष्णा, इ०पदाथ तो 
कुरुक्षेत्र [ स॑० ] नन्कोरवपांडवांचें जेथ युद्ध 
तें स्थल. हेंच ह्लांचें पानिपत होय असें कित्यकांच 


त आहें 
कुरू पु० त्वषाचा [क० रागाचा आवेग किं० 


झणकारा; ( क्रे० येणे ) 


| 


ळ्‌र्म 


कर्म न० ८ तळहात किंढ्पाय यांमध्ये काट 
गैर शिरून तेथे जी गाठ वर ने ता.रमनुष्य वाड, 
० कांच्या डोळ्यांतील पांढ-या भागावर वाढतं] 
जो मांसांश तो; ( हा एक राग आहे ). 

करूळ [ सॅ० कळल ]) वि नो! गाडी, वर्तु- 
लाकार (क 

कर्पण न८ घांसलला भांडा ठुवण्याकरतां स्वयं- 


धत टाग न्ड्ला आलत ता 
पोफळी इचा घरा- 


पाकघरांत जी पा! 

कऱ्याट न० भाजापाल 
भोवती करिं वराच्या एका वाजून कळली वाग 

कुरे अ० गोट्यांच्या खळांताल एक पारभा- 
पिक्र शब्द . 

रा पु० 2 तारा ताठा, दनाख मिज्ञास 

घमेंड, अक्कड. २ कुन्हा खवाद्यावर वरलला दात 
एक्लाद्याविरुृदध॑ मनांत वाळगलल बर ।॥० ढेप; 
( क्रि2 धरणे, ठवण १. & कुरंदार, कुरबाज 
वि० 2 घमेंडयोर; अक्कडवा त. २ डोळदार 

कुऱ्हाड [ ख० कुठार ) स्त्री? £ लांकडें 
फोडावयांचे एक दाल. > वा शास्त्राचा पोलारा 
काळ. &आकाक्ाचा कुऱ्हाड कोल्ह्याचे दांता- 
वर भलत्याच माणसाच पारिपत्य, कुऱ्हाडीचा 
घाव खोट्याचे कपाळी ज्यानं कपट कळे असेल 
त्याला दंड होतो. ( [क० हाता ) ! कुऱ्हाडीचा 
दांडा स्वार्थासाठां [क० कवळ दृष्ट बुद्धाने दात्र- 
पक्ष्यांस मिद्रून स्वजनांचा धात करणारा जो कॉण| 
दृष्ट, अधम, देळद्राहा ता कऱ्हाडीचा दांडा 
गोतास काळ कुडाडाचा दांडा आपल्या जात- 
बांधवांचा (म्ह० व्रक्षांचा) न शा करतो त्याप्रमाणं 
देशद्रोही मनुष्य आपल्या देशाला दात्रच्या हवाला 
करतो .कुऱ्हाडी जमीन स्त्रीस 2 कें०झाडाचे बुंधे 
जागोंजाग असल्याकारणान नांगरतांना अडचण 
करणारी जमीन; अशा जमीनीवर नांगर चाल- 
वावयाचा असल! तर अगोदर कुम्हाडीनं झाडं 
आणि ्रुंबरे तोडावे लागतात कऱ्हाडर्‍या लगाम 
पु० मस्त किं ० नाठाळ घोडयास घालावयाचा एक 
प्रकारचा कांटेरी लगाम 

कुऱ्हाडा पु० मेळसत्ञ उचकटावथारचे व, 
आंत घालावयाचे साधन; मळसुल्ल फिरवून क ढ्णे 
कॅ० वसातेणे हो कामे करावयाचे ण्क आउत 

कुऱ्हाडा स्त्र ० ठुऱ्दटाव. 


“> 


कुल [ सै० ] न” ८ कुट वंदा; 
२ अभिजात वंदा; उच्च घराण. २३ 
( एकजञातीय जीवांचा ); ३० गोकुळ, ४ जात, 
ज्ञात. '५ सारख्या लारख्य याच गुणधमांचे पदाथ; 
उ०क्मांडकूल म्हणजे भोपळ्याच्या जाती व्या काकडी 
दोडका, ४० वनरस्पांत . ££ कुल उद्धरणें एका 
द्याच्या कुळाला शिव्या देण पह आईमादेवलून 
झिव्या देणे, नदीचे समूळ आणि त्रर्पांचे कूळ 
नदांचा उगम लहान आणि आगळ टिकाणा अप्तती 
आणि क्र्पींचा मळ पुरुप हीन जातीचा असती .न 
पुढें कितीही पावित्र झाला आणि क्रॉप पुढें किती 
मोट्या मानास चढला तरी र्‍या दोहाचा आरंम वाई 
टांतच असतो. कुलाला ढाग लावणें कुडता 
आंत्र घालबिर्णे:कुटुंबास लजत्रमुळ वाह 
लागेल असें वर्तन करणें, कुलकज्जळ न 
कलक पु०कुलास काळ्मा प, सेणारा. & 
कळकरंटा वि० ८वामना राक 
आणण्याजानें वाडट आई 
३ वंजूप. कुलगुरू उ० कलोपाध्याय 
वि० उत्तम कुळांत जन्मला कुला 
वि आपल्या कुळात 
रणवत्‌ असा जो वाणी ती. कुलडढांप 
आपल्या घराण्याची 1१.0 कुलाचा व 
कीत किं० नांवलोकिक वाढावत ) तो; 
गणा मुळ जो आपल्या कळाच्या द्ववता री 
प्रकाश संवंत्र पसरावता तो. रील विकि 
कलडेवी स्त्री”, कुलदवत न 
देवतेची उपासना ज्या 
परंपरेने करतात ता. वि! 
कुटुंबाची . कुलघम पु? त्या त्या 94 
विशिष्ट धार्मिक चालीरीती त्या वु 
चालत आलेले धमावाथ कुलपति उ” 
तील श्रे किं० मुख्य जा. कोणी _ 
हजारःविदयार्थ्यांना पोसणारा ६ शिका 
कलपरंपरा स्त्री” एक,या विादिष्ट ् 
मागन एक अश्या पर रा १ 
परिपाटि (-ठी) खरी” १. 
आलेला 1नयम आचार, 
कुलपवत पु० अ? च सो. दणप्रमाणे 
वाल्पिळे आहेत ते; ( सात 


| तल १1) बत्‌ ह्‌ > 


र | 
बाट देवता त्ध व र्ज्या 


क्ल -ई4 


ष्ौ 


महेन्द्र, मल्य, सह्य, शुक्तिमान्‌ , कक्ष; विंध्य, | 


आणि पारियात्र; यांना कुलाचर, कुला 


कुलदोल, अशाही अन्य नांवे आहेत ). कुलपुरुष | 


पु० पूर्वज. कुलभूषण न० स्वकुटुंब्रास शाभा 
देणारा किं० अलंकारवत्‌ असा जो कोणा ता 
कलमयादा स्थी८ कुळाची आत्र ।॥कॅ० मान 
रोति स्थरी० कुळांत चालत आल्लां काहा 
रूढि, नियम, किं चाल. कुलवधू , कुलस्त्रा 
स्त्री” अभिजात कुळांत उत्पन्न झालेलो व तंदा- 
चारादि युणांना संपन्न जी स्री ती. कुलवानू 
वि० उत्तम कुळांत जनालेला. कुलशील 
न० ए० व० जातकुळी, स्वभाव, वतन इ० तसु- 
यानें ,-जञो विवाहादे प्रसंगों वधूवरांसंवैधान 
विचारांत घेतात; कोणेकाचें बरेवाइटपणाच [नया - 
मक जें त्याचे कुलशील, इ० तें. कुलस्वामा 
पु०, कलश्वासिनी स्त्री८ कुल्दवता; कुल- 
दैवत; वंदापरंपरागत चालत आलेले उपास्य 
देवत.कूलहीन विहीन आणि नीच जातकुळीचा 
कुल्हानक्षवा स्त्री हीन जातीच्या लोकांची 
सेवा. कृम्नामवास, कुभोजन, कुर्ल्हानसेवा, 
आणि क्रोधमुखीभायां, या चार दाणांपॅकां 
हा एक आहे. कुलक्षय पु० सवे कुळाचा 
जो नाश किं० विध्वंस ता; कुळाचा सवस्वा धात 
कुलांगना खी० अभेजातकुलोत्पन्न आणे तदरुण- 
यपन्न अशी जी ल्री ती. कुलांगार [ स॑ ०कुल-- 
अंगार ( विस्तव ) ] पु० कुळाचा नाश करणारा 
कुळास काठेमा लावणारा, अपकौतिंकारक, जो 
कोणी तों.कलाचार पु०्कुळात परपरने चाललेला 
एल, रांत, नियम, बिधि ३०. कुला चारी वि० 
आपल्या कुळांत चालत आलेल्या रूढि जो पाळतो 
के०्अनुसरतो तो. कुलावतंस पु०कुळास भूपण- 
भूत असलेला 
कुल [अ० कुलस्सव] हा शब्द "सर्व * या 
अधी समासांत वापारतात जसें, कुलबाबती 
स्त्री> अ० व० म्हॅ० संव ज्या बाबांत्या 
छेकुलअखत्यार पु० पूण आधेकारो; अदखत्यार 
कुलकारभारी. कुलछुछा, कलकल्ा पु०९ पूर्ण- 
सत्ताधारी; कूलअखत्यार. २ प्रातातला माणूस 
कुलकुल स्त्रा० कुलकुलाट एु० कलकलाट 


९ पोरांचा , पक्ष्यांचा, ३० ). 


ि कळली 


कुलणें अ० क्रिककलकलाट करणें 
। _ कुलकुला स्थरी० ९ घोंड्यास किं० कोणार्हा 
ण्याह्त जी आतेशयित कामुकावस्था प्राप्त होते 
ती; कोणाही प्राण्याच्या मार्दास [किं० स्स जी 
उत्कट संभोगेच्छा होते ती. २ उत्साह, हृषोमि. 
कुलंगडें न०१ भानगड; विघ्ठ; एखादया कार्यात 
हो येण्याजोगी अडचण किं० पंचाईत; लचांड. 
२ पंचाइतीची स्थाते. ३ दष्ट हेतु साधण्यासाठी 
लढावेलेल्या युक्तवा संमुच्चयानें; कपटप्रयोग, ४गूढ 
युक्तींची योजना ( ।क्र० करणें ) 
कुलगा, कुळुंगा वि० कुत्र्यांत एक भेद आहे 
या जाताच्या कुत्र्यांना लांब लांव केश असून 
ती बांध्यानें लहान आणि युटयुर्टात असतात 
कुलटा [स०)स्त्री० व्यमिचार्रणी खी 
कलपण अ० ॥क्र० लंगडण 
कुलांगडे न० मागे * कुलंगडे ? पहा 
कुलाबा [ अ० कुलाबाह्‌ू ] पु० १ बिजागरी 
सारखा उपयोग होप्याजोगी कडी [के आंकडा 
इ० कांची जी रचना डब्याचें झांकण इ० कांना 
केलेली असते ती; २जमीनीचा चिंचोळा भाग समु- 
द्रांत गेलेला असतो तो, जसें मुंबईचा कुलावा. ३ 
करवतीचें पातें ताठ रहावें म्हणून ज्या कमार्नांच्या 
आकाराच्या पट्टीने तें ताणलेळें असतें ती पट्टी. 
कुलाल [ स॑० ] कुंभार. 
कुलास पु०गोंव्याकडील आंब्याची एक जात. 
कुलिंजन न० एक वनस्पातावशेष 
कॅलित्थ [ ० ] पु० कुळीथ; हुलगे 
कुलींन [ ७०] दि० १ आभेजात कुळांत 
जन्म पावलेला: श्रेष्ठ किं० शुद्ध आहे बीज ज्याचे 
असा. २ जातिवंत घोडा. कुळीण हं याचें अशुद्ध 
स्प 
कुळेंगा वि? ९ छोटा आणिं खूप लांब्र व 
कुरळे केश असलेला ,-कुला. २ लट्ट आणे ठेंगणा 
( माणूस ) 
कुलुली, कुलोला. [ स॑० कहाल ] स्त्रा० 
१ आकस्मिक संकटामुळें भय वाटून, ।के० दुःख 
पोप्तवेंनासें झाल्यामुळें. केलेली आरडाओरड 
किं० बोंबाबोंब .२कोल्हेकुई.२ आतेशय उत्साहामुळें 
मुलांनी माजविलेला गांवळ. ४ काम!वकाराची 
| जोरदार चेतना ( घांड्याची घोडोबद्दल, किं० 


घाडाचा घोड्यावदरल) (2,२, व ३ या अथा क्रि० 
करणें, ठोकणें ). 

कुलूप [ अ० कुफटकुळूप ) न० दार 
पेटी, दइ०्कांना ती किललीवांचन उघडतां येऊं 


शै 


नयेत म्हणून जें धातूचे, ० यंत्रावेदोष लावतात 
ते. &तोंडाला &.ल््रूप घालणें गप्प बसणें, | 


कुलपी वि० मळसत्र वौर असलेला म्ह० मळसत्र 
काढलें असतां उबडणारा, व घातलें असतां मिट- 
णारा ,-गोठ, तोडे, वगैरेसारखा जो दागिना तो. 
कुलपी गोळा पु० ळोखंडाच तुकडे ४० ज्याच्या 


पोटांत भरले आहेत असा दाख्चा गोळा. 
कुळपी विडा पु? दहाबारा पानांचा जों 


त्रिडा तो,-ह्यांत सुपार्रा, केशर, कस्तुरी , ३० 
द्रव्ये घाळून तो वेळींच्या पानांत घाळून चोयीनं 
बंद केलेला असता. 

कुल्या [ सं० ] स्त्री» 2 कालवा; पाट. २ 
२ लहान नदा,ओढा. ३चर, खंदक.४ सटर्णा स्त्री; 
सदाचरणी स्त्री. आठ ड्रोणांइतके णक 
घान्याचें माप, &घतकुल्या मधुकुल्या स्त्री०अ८ 
च पक्कान्नांचें ययेच्छ भोजन; खाण्यापिण्याची 
चंगाळी , ( श्रृतकुल्या म्ह० तुपाचा पाट; मधुकुल्या 
म्ह माचा पाट; हे शब्द विनोदप्रच॒र आहेत ). 

कुल्या पु० कंबरेच्या खाला मागल्या अंगास जे 
दोन उन्नत अवयव असतात ते प्रत्येक. &मातीचा 
कुल्ला पु० कृत्रिम लेहसंबंध ज्याच्याशी जोडला 
आहे असें दूरचें माणूस ,-जें प्रसंगावेशेषी तिऱ्हा- 
इताप्रमाणेंच वागण्याचा संभव असतो. मातांचे 
कुल्ले लावल्याने लागत नाहींत खऱ्या 
जिव्हाळ्याच्या माणसासारखा परकी. किॅ० दूरचा 
इसम,--जो केवळ क्कांत्रम लेहसंवंधानें माल संबद्ध 
असतो ,-तो कसा उपयोगी पडणार ? नाहि 
नाहीं ! ' कुला यास “कुला, "कुहाणा?,'कुल्हा,' 
“कुल्हाणा? अतेही प्रातराब्द आहेत. 

कुवत [ अ० कुव्वत्‌ ] स्री ० ताकद; हेम्मत; 
जोम; कार्यनिर्वाहक शक्ति. 

कुंवर [ स॑० कुमार ] पु० वाल्युवा, &राज- 
छुंकर पु० राजपुत्र. 

कुंवरा, कुंबरी स्त्री” कांवळा फणस. 
2. जज पु० १ण्क लता. २ _स॒लांचें एक 

वयाचे भूषण .३ अगदी कोंवळा फणस, 


1» 
ऱ 


। अविवाहित मुलगी. २लहान [के० लस 


क्व्ये 


 कुंवली स्त्री” कुयला, कुडली, 

कुंवळ [ म० कुंवळणें ] पु० ९ कोळ; चिंच; 
आंत्रा, भात इळ्कांत पा्णा, ताक, ४० घालून 
त्यांचा अंश आंत येई असे कुसकरलें असतां जे 
पाणी निवतें तें. २ वर्म, उला्यापाखाळ्या; 
( क्रि काढणें ). 

कुंवळणें स० क्रि2 पाणी, ताक, इ०कांत 
निच, भात, आंत्रा इठ्कांचा सत्वांशा यावा 
म्हणून यांत तों घाळून कुसकरणे. आ० क्रि 
दारूमध्ये चिंच, गळ, ३० विरधळणे. 

कुवा [सं० कृप ] पु० आड; अंधून न 
काढलली छोटी विहीर. 

कुवाकर स्त्री८ ण्क पश्चिविशेप. 

कुवाडें, कुवेडं न० 2 आजार घधालविण्या- 
साठो किं० भूतपिक्याचव्राधा निवारण्यासाठा 
केळेळे मैत्रतंल. २ इष्टकार्य सावण्यासाठी योज” 
लेडी युक्ति किं० हिकमत. &कुदाडेपोवाढे पु 
अ० व८ चदाड्या; दुसऱ्याचा वर्मे कर्मे ( क्रि 
सांगत सुटणे किं० जाहीर करणें ). 

कुंबार, कुवार [ सं० कुमार्रा ] ख्री० 
ननॅ झालेली 
वारांड ; 
कोरफड. 
उद्दे- 


मुलगी; कन्यका; वालयुवती. & कु 
कुंवारफोड न०, कुवारी स्त्री? 
कुंवार सवाश्शीण स्त्री» कांदा 
शाने पूज़ादि करण्याविपया विवक्षि 
ती; देवतेच्या कल्पनेभे अलंकारादि घालून ९ 
वयाची अशी जेवावयास बोलयांबेेली कुमारी . 
कुवीट वि० कुईट; कुजका. , 
कुवेडें न० 2 दृष्ट्दोपादे निरसनार्थ मंत्रा” 
वांचून शुद्ध क्रिया, तंत्रे, जीं सांगितला आहेत ६ 
प्रत्येक; रागपरिहारार्थ यांजितात जे गांवठी क. 
ते प्रत्येक, २ ( लक्षणनें ) सरळ मार्गाने शा वा 
होत नाहो तद्विषयी वांकड्या मार्गाने १.2. 
कांही याक्ते ती, ३ कोडें ( क्रि धाला? 
गडणें ). वी 
कुव्ये, कुवें न० १ वासरांम सडी म्हणून री, 
होत असतो त्याच्या निवारणार्थ त्याच्या कल 
वर ढाग देणें ( क्रि काढणें ). ९ कुट किं 
द्यास मारून, तुडवून , त्याची दुर्दशा कर 
त्याचें कांडात्‌ काढणें ( क्रि? काढण 0). 


कशा 


४१५ 


कुसरी 


र्करंशिर्शर्शर्शिशारशािशिशिशिशिशनिशिशिणएणपण ”---..._______ 


कुश [्‌ सं० ] पु०, न० एक प्रकारचा यज्ञ- 
यागांत उपयोगी असणारा दर्भ. &कुश्शाम्र विर 
कुशदर्भांच्या टोंकाप्रमाणें तीक्ष्ण किं० सक्ष्म 
(वाढ, मांत, ३० ). कुशाय्रज्ञुद्धि वि तत्ख 
घुद्धि ज्याची असा (माणूस);अत्यंत घाडमान्‌ 
कुशल, कुशळ [ स० ] न० घुळ्याला; सख 
रूप असणें; कोणत्याही प्रकारचा उपद्रव 1० 
चिंता नसल्यामुळें असते जी सुखावस्था ती; 
कल्याण, [वि० २? घु्याल, सुखरूप, निरश्वन्त 
२ मार्मिक; चतुर. २ बाकवगार, निष्णात; कांहा 


कार्यात ज्याचा हात सोकयांनें चालतो असा. 


8 कुशलता स्त्री? १ कांहीं काम करण्याविषयी 
हस्तादेकांचे ठावी असते जी कला ती. २ मामि- 
कता. कुहालक्षेम पु०, न० बखुद्याली आणे 
स्वास्थ; रोगादिराहित्य आणि सुखरूपता; कल्याण. 
कुशलार्थ पु. सुखरूपता, घुशाली. हा शब्द 
प्रायः पत्रांत नित्य योजितात; उ० स्वर्कांय कश- 
लार्थ कळवावा 
कुशाद [ फा० कुषाहाह ] वि० २ प्रशस्त, 
मोठें, ऐसपैस, (स्थळ). २ ( लक्षणेनें ) स्वच्छ, 
सुवाच्य, (अक्षर) ी र अना 
कुद्यावरत्त पु० एका कुशीवर असलेला केज्ञांचा 
भोंवरा ( घोड्याच्या अंगावरील ). घोड्याचे हें 
अशुभ चिन्ह होय. 
1ण [ म० कुजट--घाण ] स्त्री कुज- 
लेल्या मांसादि पदाथांस येत नी बाइट घाण ती 
त कशि 
कुटेंपि्टे न० अ० व० वमॅकमे; उखाळ्या 
पाखाळ्या; उणापुरा; ( क्रि काढणें, बोलगें, 
सांगणें). कुष्टापिष्ट हें एकवचना रूपही कधो कधो 
योजण्यांत येतें 
क्ष्ठ [ स॑० ] न० १ महारोग. २ कोड, ३ 
ष्ठ कोळंजन, &कुष्ठा ॥वे० महारांग किं० कोड 
ज्यास झालें आहे असा. कुष्ठारि पु० गंधक 
कुष्मांड [ स॑० ] पु० १ कोहोळा,-ज्याचे 
सांडगे वगैरे करतात आणि जो शक्तिध्धक असतो 
२ न० एकाद्यावर रचलेले कुभांड, तोहमत 
किटाळ (क्रि करणें, काढणें उठवणे, योजणें, 
रचणें).&कुष्मांडनवमाी स्त्री ०कातिक वध नवमी 
कुप्मांड्या वि० एखाद्यावर कुभांड रचतो तो. 


कुसकरं, कुसकरा,- कुसकुर [ म० कुस- 
करण ] पु० कुसकरल्यासुळें भाकरी इ०कांचा 
होतो तो चुरा; चोळामोळा, चेंदामेंदा: ।विस्क- 
ळितपणा'ची किं० चुरगळलेपणा'ी स्थित 
_ फुसकुरण, कुसकरणें स० क्रि० हस्तपादा- 
दिकांच्या. व्यापारानें भाकरी, फुलें, इ० पदार्थ 
चुरणें किं०मदिणें;चोळामोळा किं० चेंदामेंदा करणें 
विस्कळित करणें; चुरगळणें, 

कुसका वि० कुजका. & कुसक्या काष्टीचा 
कुणबी कुणबी माणसाला तिरस्काराने लावावयाचा 
शब्द; कुणबट 

कुसडा वि० ८ कुजका , कुजलेला. २ कुजका 
दुष्ट; नाच. छेकुसडा घोणस पु० सपात घोणस 
म्हणून एक ज॥ते आहे. घोणसाच्या दंशानें शरीर 
ह&ंह&॑कुजत किं सडत जाऊन शेवटी तें 
मनृष्य मरते. 

कुसधुवणा वि० शेवटां झालेलें जें अपत्य तें 
यास कुसघुणीचा, कुसनिकुरणीचा, कुस- 
निखवणा असेही प्रातिशब्द आहेत . पुढें “कूस पहा 

कुसपट न० घुसपट; कुरापत; कलह्यादिकास 
कारणीभूत होणारं एखाद्याचे काढलेले वर्म. 

कुतञमडणें, कुसमाडणे, कुसमरणें स० क्रि० 
कुसकरणें; एकाद्या वस्तूचा चोळात्रोळा करणें; 
विस्काळेत करणे, चुरगळणें ( फुलें, कपडे, इ० ) 

कुससुस स्त्री० १ धुमफुत; जळफळ, ठसटठुस, 
मनांतल्या मनांत चेवणें; चरफडणे, २ मनःक्षाभ 
चित्ताची अस्वस्थता . 

कुसमुसणे अ०क्रि० मनांतल्या मनांत धुम-- 
सणे; चेवणें किं० रडणे, चरफडणें, जळफळणें, 

कुलर, कुसूर, पु० १ सूढ; (1%० काढणें, 
घेणें ). २ एखाद्याविरूद्द धरला जो दांत तो;(क्रि० 
धरणें ). & कुसरखोर, कुसूरखोडे वि० सूढ 
घेणारा किं० घ्यावयास टपलेला; आकसखोरं . 

कुसर, कुसरी स्था ० जंगली जासवंद, 

कुसरी स्त्री० ९ चातुये, प्रावीण्य, वाकबगारी , 
कौशल्य. २ नोटनेटकेपणा; सफाई; नाजुकपणा 
सुबकपणा , कळाश्ीदारपणा , मोहकपणा ,३ प्रवीण 
कुशल क चतुर सरा. ४ चेटकीण, ( याअर्थी 
कुसरीण असहा रूप आहे ) 


कुसरीण 


कसरीण, कुसरूड, कुसिरडा पु० तुरंवट, 
वुला ( याच्या अंगावर लांब लांब करा असतात) 

कसरुढणें [ म? कुसरूड ) अ० ।क्र० सुर- 
वंटाचे केद अंगाला लागल्यामुळे त्वचेची आगा 

क॒सवळ न० अतिवृष्टीमुळे [कि० जामनात 
आते पाणी सांचल्यामुळे शाताची हात ते| नालाडा 
( क्रि पडण ) 

कुसवा [ म० करस ] पु० मातेची क्रस किं० 
गर्भाशयय.मातेच्या पोटा जन्मास येणाऱ्या अपत्याच्या 
गुणावयुणासंवंवानें चर्चा करावयाचा अ सतां प्रस्तुत 
गाव्द वापरतात; उ० चेंद्रिकावाडचा कुसवा व!४८, 
कारण च्यांचा मुळे जगत नाहीत 


कुसळ न० तृण, खुभ, ३० कांचा, कि० निव- 
डंगाचें बोड इ० चा सद्षम, वांचरा अवयव, 


( क्रि० किरणे, बोंचगे, मोडणे, लागण ;अडकण ), 
& दसऱ्याच्या डोळ्यांतळं कुसळ दसत, पण 
आपल्या डोळ्पांतलें मुसळ दिसत नाहा दल- 
ऱ्याचे क्षुद्र, झुक, दापही आपल्या नजरस येतात 
व सहन होत नाहोंत ,पण आपल्या स्वत:च ढावळ 
मोडे, दोप किं अपराव आपणांस कळत नाहात 
के० ते क्षम्य वाटतात 

कपसळण ,कुसळाण,कुनळ स्त्र ८ ८५४ गराच्या 
घरचे लोणी इ० पदार्थ मंत्राविधन चारणारा कें८ 
नाहींसें करगारी स्त्री;चेटकाण .> हुषार [4० चतुर 
स्त्री. [ ॥विक्षपण 

कसळी वि० प्क़र प्रकारचा तांदुळ आहे त्याच 

का पु० मातीची डिखळें उलब्रण्याचें एक 
आउत, किं० ह्या आउताचा लाखडाचा अवयव 

कसा पु० मातेची करस क? गर्भाशय . मागे- 
८ कुसवा * पहा 

कुसुंब, कुसुबा [ स० कुसुंभ ] पु० ? 
वस्त्नांस रंग द्यावयाकारता जों करडईची फुलं वाळ- 
वून ठेवतात तीं. २ त्यांच्यापासून तयार करतात 
तो रंग. ३ भागत मिरे इ० घाळून वाटून प्याव- 
याकरतां जें पेय करतात तें(हें पेय अमली असतें) 
हकुसुबकडई, कुसुंबकरडा कुसुबेकडा स्त्रा०, 
कुसुंभ पु० करडईत एक जात आहे ,-जिची फूल 
वाळवून कुसुंबा करतात,-ती .कुसुबा उु० कुसुंब्रा 
रंग. चि० कुसुव्यानें रंगविलेले [किं० कुसुब्य़ाच्या 
रंगाचे ( वक्मादि ). 


काहिजट 


कुसम [ सं० ] न० फल, पु. २ ह्लीरज, 
विटाळ, ३(वेद्यक)डोळ्यांताल फूल. &कुखुमाधिप 
पु० चेपक वृक्षकुसुमबाण पु० १८५ कुसुमाकर 
पु० वसंत करत. कुसुमपुर न० पाटली पुल्ल नामव 
ण्क प्रार्चांन शहर. कुरामत ॥व० ८ पुष्पित, 
प्रझाधित .२ कतुमत[(स्त्रा) 

कुप न० १ दान लाकड एकेमक्रांना जोडण्या” 
साठो एका लाकडाच्या अग्राला कहा विशिष्ट 
प्रकारचा आकार दऊन दुसर्‍या लाकडाला अत 
रूप खोत्रणी पाडतात आणि ह्या सखावणीत त अम्र 
घसवितात: त्या अय्राला * कुर. * म्हणतात आणि 
त्या खोब्रणीला “ विधी * म्हणतात. दाराचा 
जो अवयय उख्ळोंत फिरतो क८ 
चौकटीच्या माथ्याच्या भोकांत ।फरता 
कुसळ , गांव वाग, इ०कांभावता 
जीं भिंत ती 

कुसूर कुसुरा स्ा० प्क झाड 

कस्करा स्त्री ए्कमकांना एक 
मारामारीत कुसकरण्याचा व्यापा र्म्ह ठमासमारा! 
३० मस्करीची होत कुस्करा नह? थट्टेने ॥%९ 
एखादी गोष्ट करावयाला गल्यास अतां त्यास ख 
खुज्या भांडणाचे स्वरूप यते, *ह० प्रथम जरा! 
बोलणें चाललं असलं तरी त्याचा परिणाम 
णाच्या ख्पाचा हाता 

कस्त वि० आतदा[यत श्रमामुळे 4४! 
गडून गेलेले ( दारीर ) 

कुस्ती [ फा०कुपूती ] स्त्रा० 
इ०कांचें वाहयुद्ध; झुंज, लढत 

कुस्मांड [स० कुष्मांड] न० 
(क्रि करणं ,काढण रचणे, योजणे, 3 

कुहड न० कोड; कुव&. न गी हार ] 

कुहूना [ स॑८ कुहनिकान्ट्कपट ढ 
स्त्र भादपणा साधूपणाचच ढग 

कुहर र्‌ सल० ] न० २? गव्हर , द्र 
२ ( लक्षणेन ) ओटी पोकळी 
जठरकुहरां । प्राणा अस नवभासवर ॥ 

कुहा पु० सर्दपणा; गारपणा गार 


श्‌ 

|] अवय व 

तो. २ 
असं 


मेकांचा अग 


मछ वि वेळवी न कौ 


>> 


: पणा, ओलसरपणा ( जमिनींचा ह्‌ 


कुहिजक वि० कुजका 
कुहिजट वि० कुञट. 


कुहिजणें 


कुहिजणें अ० 1० छऊुजणे. 

कुहिटार न० १ तण, झांपा, इ० ( ग्रृहादि 
शिवण्याच्या उपयोगी ). २ जुनें गवती छप्पर 
-वि० तृण, झांपा, इ०्कांना शिवलल ( ग्रह्माद ); 
उ० कोंकणांत कुहिटार घरें असतात. 

कुहिटारू वि< तण, झांपा, ३०कांनो ऱिव- 
लेल ( ग्रहादि). [ कुधाण. 

कुहिना, कुहीन वि ० संद्रायी , मत्सरी; तुम्या; 

कुहिरीं, कुहिरं, काहिला, कुहिली मागे 
“ऑ कुडरी, २ ' कुडरे, ' ड० शब्द अनुक्रमें पहा. 

कुही स्त्री० कुई; काल्ह्याची आरोळी 

कुहीर [ सं० कु-म० वीट ] वि० 'कुंट ) 
गाब्द मागे पहा. &कुहीट खोबरं न? ( ल्श़र- 
, खुनशी , कुचन्या स्वभावाचा ,॥क०्नीच 
: खवट खोवरें ' असाही 


पि 


हा 
णेन) दुष्ट 
असा जो मनुष्य तो; 
'प्रचार आहें 

कुहेडें न० कुहडें, कुवेडें, कोडें. 

कुह्या पु०प्राय: पजन्यकाळीं पायांच्या बोटांच्या 
ब्रेचका, तळवे, हां कुजण्याची जी विक्ञात होते 
-ती; “ चिखली ? स्री असाही शब्द प्रचालित 
आहे. ( कुहे ७० अ०व०). 

कळड स्त्री० एक पालेभाजी 

कळक्र स्त्री ० मनुष्यास प्रायः अर्जाणामुळे हग 
ओक, ३० सुट!याजागा बवकात हात ।1तला 
८ मोडा * म्हणतात; ही आतरिक्त झाली असतां 
तळा “ कुळक ? ( किं० * कुळांक ? ) म्हणतात. 

कुळकट (-त) [ म० छुळ--कथा ] न० 
कर्मकहाणी; संसारांत आपण काय केलें किं० 
अनुभाविळें याचें चर्‍हाट 1१० रडनाणें; वैयाक्तिक व 
खाजगी क० कुडबावषयक अनुभवांचा ॥क० 
भोगांचा प्रायः विषादमय पाढा 

कळकथा स्त्री” आपल्या दुटंबासंवं्धाचें 
के० अनुभवाविषयाच खाजगा इत्त; कमेकहाणी 

कळक्रणं | म० कुळक ] अ० फक्रि८ कुळक 
म्हणून जो ब्िकार आह त्यान पछाडल जाण 

कळकरण न० ८ कुळकण्यार्‍चचा धंदा, कळ 
कणीं ज्या कायांवर युत अक्षता त कार्य, २ 


हा (चेष्टेने ) . | 
व कळकरणी, कुळकणी [ म० कूळ--सं० 


४१७ 


कुळवारी 


हिशेब लिहिण्याकरतां गांवांत नेमलेला पाटलाच्या 
हाताखालचा अधिकारी. २ कुला (अट्टेनं ) 
कुळकांवेण स० फक्रि> छुळोकाची विठू 


उत्पन्न करणें.खाली * कुळीक * पहा. 
कुळकुळीत वि० “ काळा? ह्या शब्दाचा 


अर्थ अधिक जोरदार करण्यासाठी * काळा ? 

ह्याच्या पुढे कुळकुळीत'हा शब्द योजतात;उ०काळा 

कुळकुळीत धाडा;उ०काळ कुळकुळीत केश इ०. 
कुळंजन पु०कोळंजन. [धातूचे पात्र. 
कुळणी स्त्री ० कांहा विशिष्ठ आकाराचें एक 
कुळचा पु० एका हाताची ओंजळ. 


कुळपट न० उणेपणा; वमंकर्म, उखाळ्या- 
पाखाळ्या; उणेपुरे; खुस्मट; ( क्रि काढणें 


1० उखाळ्या पाखाळ्या काढणारा. 
कुळपटा (-पुटा) पु०, कुळपुटी 
लाकडाची जी बारीक ढलपी ती 
कुळपाट न० लांकडाच्या जाडी ढलप्या ससुच- 
यांने किं० एकेक [ कुणवबीण. 
छझुळंबी पु० कुणबी. & कुळंबीण स्त्री 
कुळव पु० 2 तणांदक दोतांतून काढण्याचा 
उपयांगाचे एक आऊत. २ नांगरलली जसीन सपाट 
करण्याचा उपयोगाचे एक शतकाचे आऊत. &8 


स्त्री 


* कुळवमोाढ्या वि० कुळ्व चालवून ज्ञेतांतील 


. पळं० पटेल अद्या सोप्या त 


तणादि उपटून काढतो तों .कुळवाची पाळी स्त्री ० 
एक वेळ कुळव शेतांत चालविगें;कुळवाची.एक फेरी . 

कुळणी [ म० कुळवणें ] स्री० 2 शेतांत 
धान्य परण्यासाठीं त्यांतील तृण[ढि उपट्रून ते साफ 
करण्याचा व्यापार. २ शेताची जमीन कुळव 
फिरवुन साफ आणि सारखी करणें. 

कुळवणें, कुळविणें स० कि ० धान्यादि पेर- 
ण्यासाठों कुळवानें शेतांतील तणादि उपटून तें 
साफ करणे आणि जमीन सारखी करणें 

कुळवाडी पु० कुणबी. & कुळवाडाण स्त्रा८ 
कणबॉण., कुळवाडसमसजावशी (-ावेशा ), 


कळवाडसमजूत स्त्री” अडाणी लाकांतर समजेल 
केलेल विशडी- 


. करण, स्पष्टीकरण, [कि० खुलासा 


कळवारी स्थी० पुढ “. कूळवार ? हा शब्द 


कारणी ] 'ञु० 2 सरकारन आपला वसल इ०्चा कूळ २ यांच्या पोटांत पहा 


२७ 


कुळविणे ठं 


कुळावेणें स० कुळव फिरवून 
जमान साफ करणे. मार्गे कळवणे * पहा. 

कुळवें न०रान तोडून प्रथम वर्षी तेथे जञ ना व- 
एचिं होत करतात ते. 


कुळारग ( म० कळ वर्ग | वि ज्या गांवांत 
अनेक वतनदार कुळे आढेत तो गांव ( याच्या 


उल्ट स्त्रोतीचा गांव). पु” गांबांताल क्व कुळ 
समुः्ययानें.स्त्री > अशा कुळाने थावयाचे वेस समु 
चयाने: अद्या कळांद्यी असलेला पैश्याचा व्यवहार: 
उ० आम्ही दहा हजार रुपयांची कळारग केली. 
कुळारगी गांव न०,पुल््य़ा गांवांतील लोकांच्या 
सोदीप्रमाणे आणणि संमतीने सर्व शेते खंडाने 
दिलेला असन शेतसारा त्यांच्या संमतीने ठरवि- 
लेला असता असा गांब. 

कुळारग , कुळारगवार , कुळवर्ग क्रि८ (वे 
ग्रामादिकांतील सर्व कुळांचा प्रथक प्रथक नाम- 
निदेश्यादि करून ( याद करणें, वसूल घेणें , 1क८ 
पट्टी ,वांवा ,हिदोव बाकी ,शेतें,ड०चा तपशील देण) . 

कुळिंजन न० ऐके औषधी: तिला * कॉष्ट 
कोळंजन ? असेही म्हणतात. 

कुळी [ म० कळ ] स्री? 2 कुल,-विवाहा- 
यर्थ एखाद्याचे कुल आुडवाजाचें आहे किं० मिश्र 
गाचे आहे इ०विचार विवक्षित असतांना योजितात. 
२ एक पालेभाजी .२ युळणी ,चुळका;चूळ ,&कुळी- 
वंत वि० कुल्वान्‌; उत्तम कुळाचा. , 

कुळीक स्त्री? ज्यांत जोराच्या वांत्या आणि 
रच होतात असा एक प्रकारचा आजार. मागें 
८ कुळक ? पहा. 

कुळीत (-थ) ( सं० क्ालत्य ] पु० एक 
द्विदल धान्य . 

कुळीत [ म० कूळ ] न? कुळांपासून याव- 
याचा किं० 'ध्यावयाचा जो वसूल तो. 

कुळुमकांचरी स्त्री” एक ओषधी पदार्थ. 

कुळूम सुपारी स्त्री कातरलेली जी सुपारी ती . 

क्काक्षि [ सं०] पु०, स्त्री १ खाकेच्या 
ख्वालचा आणि कंबरेच्या वरचा जो भाग तो 
( आंताल किं० बाहेरील ). २ पोट, उदर 
( आंतीळ भाग). ३ गर्भाशय. ४ कोणत्याही 
वस्तूचा आंतील भाग. & कुश्षिज पु० पत्र. 
छच्तिभरि वि० उदरंभरि, खादाड. 


ठोंताची | 


८ टर 


करतो त्यांताल 


कू न० पिंगळा ज्ञ चार ठाब्द 
किल- 


एक; ( पिंगळ्याचे चार शब्द :-कै, का, 
बिल, किर्चीविचा ). 
कूच [हिं कूच । न? 
एका ठिकाणचा तळ हालवून दुसरीकडे गमरे 
किं० प्रब्राण करणे; ( विशपतः सैन्याने ). २ 
मरणं ( लक्षणेने ). &कूचा'चा नगारा वाजविणे 
2 एका ठिकाणाहून दुसराकडे मोची. वळावश' 
( दात्रच्या विरुदध दिक्षेल ); निघून जाणें; दुसरा” 
कडे चाळे लागणें. २ पळून जाणे. 
कुट [ म० करणें ] न०८ लोणचे ४० 
घालण्यासाठी मोडोऱ्या, मेथ्या , ४० कृट्ट्न 


१ स्थलान्तर करणें? 


कांबर 


24) 


चर्ग करतात ते. २ तांदूळ ३० कुटतेसमर्यी 
ण्काद्यार्च 


त्यांतील कांहांचा होतो तो चुरा. 8 '* 
क्ट काढणें त्याला खूप चाप देण. 
कृट | सं० | न० ८सरळ त धी 
होऊ नये असा क्क, प्रश्न, मुड) ' 
ऱ्‌ 


“>. आ, अल्क गि | 7 
उ० कूट ोक, कृटान्योक्ति, 0. क दुल 
फसवेगिरी: लुवेगिरचिं (कि० फसवेगिरा च 

हु एका) 


स्थान [करे व्यूह. २ कट, कारस्थान; ० टोळी; 
राने चालणाऱ्या मनुष्यांचा ससुदांश 2 रकि> 
क्रेन्कांडीं कायीविप्यीं त्यांनी केलेला का रात; 
संगनमत. ४ पर्वतशिखर. ढिगारा, 35 
समूह; उ० अभ्रकृट "० अश्रांच 
अन्नकूट म्ह० अन्नाचा रोध. ८ विब्रा 
समयीं गधूवरांच्या पात्रिका जमतात की क 
पाहावें लागतें, त्या वेळ ज्या गा ची टी 
वेतात त्यांतील अलक. ( विचार वर, ग 
घेतात त्या:-वर्ण, वश्य, भः यो / . र्‍ळ्णी 
कूट, आणि नाडी). ७ मुल्ये (1८ 
कोणी तो; ज्याच्यापासून उगम झाला, र्‍ 
लोटे, ल्बाडीचे, &-कूटतुला खी” कट, 
कूटपाकल (-पर्व) पु० हस्तिवा( ० 
पु "एखाद्यास पकडण्यास केलेली यांच चया 
डाव. कूटलासन न०कांदी वशा, क बरनॉर्व 
कागद. कूटसाक्षी “वि न 
साक्ष देणारा. कूटसाव्य 
कूटस्थ वि० मूळ पुरुष;आग्ननक 
वृक्षांतीलो .पु ०परमात्मा(ज्य़ाच्ा 
पसारा झाला आहे ). 


व्प््ड 


९५ 


कूड [ खं० कुड्य ] पु० १ कांवस्या, कार- 
वीच्या काठ्या, पट्या, ३० कांची घालून 
शेणामार्तानें लिंपलेली भिंत. २ देह, शरीर. ३ 
कुंपण (झाडाझुडपांचें) .७रिकामा न्हावी कुडाला 
तुंबड्या लावी निरुधोगी माणूस, निरुपयोगी कामें 


2१९ 


करीत वसतो. प्राचीन काळीं तुंबड्या लावून 
शरीरांतील कुचकें रक्त काढण्याचे काम न्हावी 


णीची उत्पात्त झाली. 
खोटा, दृष्ट, जो 


करीत असत. यावरून ह्या र 

कूड वि० कुत्सित, कपर्टा 
मनु'य तो 

कृत पु० 2 ऐन जोर, ऐन रंग ( भांडण ,राग, 
पाऊस, वारा, उष्मा, इ०्कांचा ).२ ( लक्षणेने ) 
जोराची उत्सुकता; खाज; कंड: सुरसुररी; (1० 
यण, हाण, जिरण, मुरण ).२ खरजचा एंन भर 
( क्रि० येणें, मोडणें ) 

कूप [स० कुंपण [किं० कुपण ]पु०कुंपण; शेतांत 
गुरेंढोर॑ येऊं नयेत म्हणून कांटेरी झाडं झुडपें कडेने 
लावून जें प्रातिवंधक करतात तें.&छकूप जर शेत खाऊं 
लागला तर माल'घनी काय करील ? रखवाल- 
दाराने जर उत्पन्न वळकावलें तर मालकाला काय 
मिळणार ? प्रधानाने राज्याचा सर्व तंत्रे आपल्या 


हातीं घेतलीं तर राजाकडे काय सामर्थ्य किं०सत्ता : 


[क॑० आधिकार राहणार ? 
कूप [सं० ] पु० ९ उदकाद्यथं लणलला जां आढ 


किंवा कुवा तो; उ० अंधकूप , जलकूप, धान्यकूप 
शुष्ककूप. २ खड्डा, चर; उ० शचक्रूप.& कूपक- 
च्छप, कूपमंडूक पु० ( आडांताल कांतेव,आडां- 
तील बेडूक ) आकुंचित भनाचा ॥क० विचारांचा 
जो मनुष्य तो; अप्रगल्भ विचारांचा [कि० आवक- 
सित मनाचा मनुष्य. कूपयंत्र न० रहाट्गा गे 
कूपयंत्रघटिकान्याय पु० विहिर्राच्या रहाटगा- 
ढग्यांचा न्याय. या जगांत ्श्रामंतांचे गरीब होतात 
गरिबांचे श्रीमंत होतात, किं आज जे खाली 
आहेत, ते उद्यां वर येतात ,इ०रूप जी परिवर्तने ती 
वर्णितांना प्रस्तुत न्यायाचा प्रयोग करतात 

कूर्च [ सॅ० ] पु०, न० ९ युच्छ; जुड्गे. २ 
दर्भमुष्टि. २ मोराचा पिसारा. ४ मोराच्या 
पेसाऱ्याची चवरी. ५ दाढा. ६ दभासन 

कूचक [सं० ] पु० ९ दांत घासण्याचा ऊुचा 
२ चिताऱ्याची कुंचली ( ह्या अथान कर्चेका 
असाही शब्द आहे ) 


क्ल 


कूर्म [ सं० ] पु० १ कांसव; कच्छ. २ पंच 
उपप्राणांपॅक्तां एक; ( पंचप्राण येणेप्रमाणें:-नाग 
कर्म, छुकल, धनंजय, आणि देवदत्त) .२डोळ्यांतील 
तांबुस [क० काळसर ठिपका. & कूमठुग्ध न० 
सशाच्या रिंगाप्रमाणें आसेद्ध जी वस्तु ती. याच 
अथी कूमललोम न०असाही शब्द वापरतात. कूर्म- 
दृष्टि स्री० मेहेरवानी;कृपा. कासव आपल्या अप- 
त्यांना दूध न पाजतां ।के० खावयाला कांही न 
देतां केवळ त्या अपत्यांकडे टष्टि फेकून 
त्यांचे पोषण करतें अद्या समजुतीवरून कूमंदाष्टि 
म्ह० प्रेम, मेहेरबानी , एकाद्याविषयीां मनांत अस- 
लली खरी कळकळ,असा अर्थ झाला कूर्मासन न० 
योग्यांचें एक विशिछ आसन. कूर्मावतार पु? 
भगवान्‌ विष्णूचा दुसरा अवतार. 

कूल [ सं० ] न० २ तट, कांठ ( नदीचा ). 
२ उतार. ३ कड, किनारा. ४ टोक, अग्र, 
कूळंकषा स्थी० नर्दा ( किनारा म्ह० कांठ फोडत 
काढणारी ).कूलवती स्त्री० नदी 

कूण्मांड [ सं० ]न० कुभांड,तोहमत , [केटाळ 
कोणेकास ठकवावें, 'भिववावें, छुडवावे, इत्यायर्थ 
त्याच्याविरुद्ध रचिलेली जी कांहा निमूल गोष्ट ती. 
पु० १ कोहळा [कैे० कोहाळे. २ ए्क प्रकारचें 
भूत ्कै० [र्पशाच. 

कूल न० १ कुंसू. २ कृड, कुंपण, ३ कुसळ. 

कूस न० कुसळ 

कूस [ सं० काक्ष ] स्थी० १ खाकेश्लाल्ची 
आणे कंबरेवरची शरीराची एक वाजू; उ० रात्र- 
भर मी या कुर्शांचा त्या कुशीवर होत होतों, 
पण झोंप कशी ता येईना; उ० आई बाळाला 
कुशीत धेऊन ।नेजते; उ० त्या सुसल्मानानें त्या 
अबलेच्या कुशींत ठोसा मारला, त्यामुळे ती 
तत्काळ बेशुद्ध झाली. २ पोट; उदर ( सव 1कै० 
एक बाजू ) ; उ० गार्याच्या दोन्ही ( [के चारी) 
कुशी भरल्या, आतां तिला आधेक कडवा नको. २ 
गर्भाशय: कुसवा; जेथें मातेच्या उदरांत गभ असतो 
तें स्थान. ४ ऑटी; पोकळी;अवकारश; उ० माधबा- 
श्रमांत मी आणि रामू इतके जेवलों कौ पाणी प्याव- 
याला देर्खाल कूस राहिली नव्हती. ५ कसर; बाको , 
अवशेष , विवाक्षताहून आधिक भाग, प्रमाण, [क० 
जागा; मून, मापून, कांहीं पदार्थाची इयत्ता 


कळ 


केली असतां त्यांत पडणारी तफावत (आधविकयाच्या 
दृष्टीनें ); उ० मोजणी झाल्यामुळे टाोतांत कृस 
राईली नाहो 

नले होते , ५१ण गांवांत स्वस्ताडट असल्यासुळ डौभर 
रूपयांची कुस राहिली; उ० करुस राखून दुका- 
नदार किंमत सांगतात:उ०तुमच्या अवालाला कृत 
आहे . तमच्या अथोळीने मा. माप करण्यात तयार 
रर, ३८ कांच्या योनिद्रारां ता प्रसव 


>उर 


नाहा. ८ 
ल्यानंतर कुजञका अदा नधता ता कशा भरण 
गटाटन पोट भरण्याडतक, ग्वाण ॥का० जवण: श्राक्रेट 


कत ? 


उ्वाणें कि८ जवणं. कुकाचा एव ० ( १२ 
याचा ५ हा अर्थ पहा ) ज्यांत कलर काढता ने, 
चैसे खातां बेतात, असे ( काम, वदा १४. उ८ 


८) 


३० त्यांन लझासाठा पांचशे रुपये , 
. करण, 


: गांबांतील संद्र दातकऱ्यांच्या ता 


राजमल्टोटच्या घरचा व्यवहार पाहववाचा घंदा ' 


कुल्लींचा असल्या वाय वन्सीलालने घर बांबल 
नाहो. मांजर करी एकादश उदार भारून 
भरी कुशी मांजराने एकादा करण म्हणज 
उंदीर स्वाणं म्ह० नहमीपक्षा आवक खाण ज्ञन्हां 
काणी माणुस उपासाच्या दवश! 


माच्या आहा- 


राहून आधक पदाथर ग्वाता तब्हा ह्या म्हणान । 
च्याची थट्टा करतात. अदा! च दसरा म्हण “*णएक्रा- ' 


टा दृप्पट खाशा. * कृसगोम स्त्रा2 पाखवावरच 
गोमीच्या आकाराचे केंदा;-कुसंगाम असण हृ 
घोड्याचे एक कुलक्षण गणले आहे. कुसान्कु 
रणीचा , कृसनिखवणा, कृसचुणींचा, कूसवध- 
चणा, कूस 'जणा व स्त्राच ज़ दोबटच अपत्य 
त्यास निंदाव्यजकंतने म्हणतात. कूसभोवरा पु० 
बरोड्याच्या प्का कुलीवर असणारा केह्यांचा 
भोंबरा ॥के०वल्य (हें धो ड्याच अशुभ चिन्ह हाय). 
कुळ न० 2 ज्यागें ज्याचें द्रब्यादि द्यावयाचे 
तो त्याचे: क्णकोा; देणेकरी; क्जदार.२ वतनदार 
सरकारांत शतसारा भरणारा दोतकरा. ३ वक्काल 
ज्यांचे कज्जे चालवितो ते प्रत्येक त्याचें. &कूळ- 
घडणी ख्थ्ली ०प्रत्येक शतांचे आकारमान ,मालकाची 
आउतें , त्याणें सरकारांत द्यावयाचा सारा , त्याचा 
ऐपत इ० तपरज्षांलाचे कुलकण्यांनें तयार कलल 
पत्लक. कूळजमा स्त्री७ 2 एकाद्या गांवाच्या रात- 
साऱ्याचा वट्ट वसूल. २ शेतकऱ्यांना सावकारान 
त्या भरलाची वट्ट रकम.कूळभरणा पु०एकाद्या 
करी समुच्चयानें,-यांच्या व्यांतारक्त 


। विवाह ज्याने केला आहे. असा 


को 


“० 


च 


ळत 


ञञ राहवासी ने अडाणकबाड. कृळरूज (-ज-) 
वात स्त्री 2 रयनेने सरकारांत भरलेल्या पैक्षाची 
वरच्या आधिकाऱ्याने केलेला ग्वतावणी ( क्रि० 
घण, पढाण ), कूळतगं पु० एकाद्या 
ब्यांतील दोतें आणि 
त्या गतांवरील सारा यांच्या तपादालाचें पक्क. 
एकरा बिदिष्ट शोतकर्‍्यासंवंधाचे वरील प्रकारचे 
पत्रक. कूळवार क्रि» वि प्रत्येक कुळाचा तप- 
दाल देऊन (याच्या उल< ' थळवार !. ) 

कक [ सं० । पु० गळा, केंट 

कृकल[सखं०]पु० पांच उपप्राणांपँका एक प्रा णु 

ट्र[ सं | न० >» वारा डिवसांचें प्राय 

श्त्त: प्राजापत्य ग्व; उ० 
न््छ्साच्य म्हळ् कष्टलाच्य, ३ पाप. उ? > 
ज्यास म्हणतात ता रा* क्‌्च्ट्क न 
क्रि> चि कष्टान; अडच'णान संकटाने; ३? मी 
याला कृच्छेंकरून दहा रुपये उसने दिल 

कृत॒[ सं० ) वि० करणारा बरनविगारा) 
उत्पन्न करणारा , अथी समासाच्या 
योजितात; ३० पापक्वतन्न्पाप करणारा 

कत, कृतयग | स८ ॥न० संत्य़युग छत कां 
ब्रेता, द्रापार, आण काढ या चार युगां4 


पाहिल यंग 


जो 


कच्छ 


ऱ् 
>० 


विललळे,घडवून आणलळ;ड०अ 
पूथेपदा याचा उपयाग व रतात:उ० 


क्क्त 


अपराध ज्याण काला आहे असा मह 


क्रताभिषेक म्ह ८ आभिपक ज्याला र्क 
असा ( राजपुत्न ) ४०. ९ कृतकमस 
टत रूढ झालेला निद्रोप अर्थ ) 
न्ताप व्हावा अस आहेतपरिणामा 


कृतकमा विट ज़ कर्म ज्या 
त्य़ा 


अ कांहीं १ 


2 
कसलेला: निढावलला, २३ 
२ पंडित. कृतकाल वि० ज्य 
आहे अस; बाशष्टकालानियत्ित 
मर्यादेनें किं० मुदर्तानें; बांबट 
ठेव, चाकर, दास, इ० ) 
करावयाचें तें ज्याणें केळ अ 


छत 


करावयाचे तें केल्यामुळें ज्याचें जन्मसार्थःय झालें 
असा; धन्य; सुखी; कांहा दुधट आरंभिलेल काम 
ज्याचें तडीस गेलें व त्यायोगें जो समाधान पावला 
तो; कृतार्थ; तृप्त, संतुष्ट. न० दुःसाध्य असें कर्म 
कोणी सिद्ध केळे असतां त्या कर्मास म्हणतात; उ० 
त्या अदत्तापासून मा पैसा काढला हे मोठे कृतक्कत्य 
केल.कूतष्न वि० ( केलेल्याचें हनन करणारा ) 


अनिष्ट करणारा; ज्याणें उपकार केले त्यावर 
अपकार करणारा; उपकाराची फेड अपकाराने 
करणारा. कृतनिश्वय पु० पक्क किं० ठाम । 


नश्वव ॥क० [निधार. कृतसकटप पु० कांहा 
काथ करण्यावषया डेढपण कला ॥क० ठरावला 


जो वेत तो; असुक गोष्ट कर्तव्य म्हणून तद्विपयी । 


मनांत ठरावेला करें? योजला जो 
कृतसाक्षी पु० ( कायद्यांत ) साक्षी धावयाला 
ठराविळेला कें० नेमलेला इसम. कृतज्ञ वि 
केलले उपकार स्मरणारा [किं आठवणारा.याच्या 
उलट "कृतघ्च.! कृताकृत वि ० वेकाल्पिवा; केल्यास 
कांहीं फल आहे न केल्यास प्रत्यवाय नाही असें 
जें कर्म तें; केलें तर चांगलें पण न केल तरी कांही 
वांकडें होत नाहां असे जें कर्म ते. २ आहे, 
नाहो, अश्टी स्थित आहे ज्याची असें; उ० 
रामभाऊंच्या धरा आचार.कृताकृत ( म्ह० आचार 
पाळले तर पाळले नाहो 
आहे ). २ अर्धवट केलेळें. पु० परमात्मा . 
ज्याच्याबद्दल फारशी खाल्ली नाहो असे: 
गोष्टींची सिद्धता होण्याचा आणि न 
संभव सारखाच आहे अश्शी गोष्ट; उ० 
त्याचें कृताकूत दिसते, कारण अनक युर थंडीमळें 
मेळा आहेत. क्रि वि० मोठ्या अडचणीने किं ० 
पंचाइतांने; उ० दान रार तूप पक्तात वाढावयाला 
कृताझृत पुरळ. कृताजालळ ॥व० जाडले क 

जुळविलं आहेत हात भ्यानें असा. कृतांत पु० 
? यम. २ दैव. निर्यात. ३ सिद्धांत; स्थापित 
केलेली गोष्ट, ४ ( लक्षणेने ) कदैनकाळ; मृत्यु 


न० 


हेतु तो. ! 


दुसर्‍याने केलेछे उपकार न रमरतां त्याचें उलट ' बनावेले, रचिले, 


कृदंतकाळ 

| ज्याणें केले अप्ता; दुर्धर असें अंगिकारलेले काम 
ज्याणें तडीस लावले व तेणेंकरून जो समाधान 
पावला तो; धन्य; सुखी; याला कृतक्वतार्थ 
असाही याच अथी अन्य शब्द आहे. 

क्लाति[सं०]स्त्री ०2कत्य;करणें;क्रिया .२ एखादी 
गोष्ट करण्याची रीति किं० पद्दाते. ३अंकाचा जो 
वर्ग तो. ४ कर्तृत्वाने एखाद्याने जे तयार केलं, 
० तें त्याची; उ० रववंश दी 
काल्दामाची क्ति. & कृतीचा वि० क्राविम; 
वनावट; बनविलेला. कृतोपक्रार पु० एकाद्यावर 
केलेल उपकार; उ० तुमचे माझ्यावर मोठे कृतो- 
पकार आहेत. कृतोपकारी पु० ज्याणें उपकार 
केले आहेत असा मनुष्य 

कुत्तिका [ सं० ] स्थी८ 
पेका तिसरे जे नक्षत्र तें 


सत्तावीस नशक्षतां- 
&कुत्तिकापुन्न पु० 


। कातिंकेय, पडानन. 


तर नाहो अशी स्थिति 


ज्या ' 
होण्याचा 
यंदा दुभ- | 


कृत्य [ सं० ] न० कात; कार्य; कम. ( हा 
शब्द जोरदार असून कांहां कृतींच्या अचाट, दुष्ट, 
इ०रूप युणावयुणासंबंधां चर्चा विवक्षित असतां 
त्याचा प्रयोग करतात ). &पांडवकृत्य न० 
ढोंगरांत पोखरलेली जां लेणी तीं प्रत्येक. 

कृत्या [ सं० ] स्थ्री> १ जारणमारणाषदे 
कर्मात सिद प्राप्त व्हावी म्हणून जिला वळी 
देतात अक्की एक उदग्र देवता. २ ( लक्षणेने ) 
भांब्खोर क्री कजाग जी स्त्री ती. 

कृत्रिम[सं०]वि०१क्रतीचा :बनावट;अनेसागक ; 
घडाविलेला, २ खोटें, नकली, दिखाऊ, ल्वार्डाचे 
( प्रेम, इ०). न० कप<; सोंग, ढोंग. &क्कत्रिम , 
कत्रिमपुत्न पु० दत्तक घेतलेला पुत्र. कृत्रिमभू[से 
स्त्री? ग्रृह्माईकांत चापून चोपून जी सपा 


' जमीन करतात ती. कृत्निमयुद्ध न? खोटे युद्ध 


प्राय भीषण जो मनुष्यारे तो; या अथा कृतांत- 


काल (-ळ ) असाही शब्द वापरतात. ५ मृत्यु 
६ हानि. कृताज्ञ न० रिजविलेळ अन्न,-विदी 


पत: भात. कृतार्थ वि० कृतकूय; जे करावयाचें । 


( सोनेकांना यद्धाच शाक्षण देण्याकरता सुदास 


आपसांत करतात तें ). कांच्रेमवन न० उपवन 
उद्यान. [बनावट, कृतींचा 


कृत्रिमी वि २ खोटा, कपटी, ढोंगी, २ 

कृत्स्न [ सं० ] वि० सवे; एकून एक सगळें, 

कृटुंतकाळ [ सं० ' कृतांतकाल ' दापासून 
अशुद्ध रूथ ]- पु० करदनकाळ; सृत्युप्राय सीषण 
जो कोणी तो. 


क्र्प्ण ८<२ 


कृपण [ सं० ]) वि2 2 चिक्कू, कंजूप, लोभा. 
२ हीन दीन दिसण्याजोगें, हीनदीनपणाचें 
( वचन, रूप, चर्या, ३० ). 
कपा [सं० ] स्त्री ? दया, करुणा , प्रसाद, 
२ कोणेकाचें वरे व्हाबें असा जो कॉणेकाचा 
त्याच्याविषया पक्षपात, लोभ, ४० असतो तो: 
प्रोति व त्यायोगे कोणेकास दिलेला पाठिंबा; 
( क्षषा शब्दापाखून अनेक संदर समास चनावले 
जातात; उ० कपादराष्टि, कृयाछत्र, दरेसासंवु, ३०) 
६ कृपाकिक्न वि दयांद्र; करपेने ज्याच्या 
अंत:करणास पाझर फुटला आहे असा. 
कृपापात्र न० 2 ज्याच्या कृपेचा जो विषय 
झाला तो त्याचे. २ ज्याच्यावर करपा करणें डा'चित 
आहे, जो कृपैस लायक आहे, असा जो कोणी 
दरिद्री, भक्त, ड०तो . क्रपाळु, कृपाळु वि०टरवावंत ; 
दसर्‍्याचें यत्किंचित दुःख पाहिल्याने ज्यास दया 
येते असा, ० अद्या तऱ्हेने ज्याच्या ठाया कपा 
उद्भवली आहे असा. कृपावंत, कृपावानू वि० ८ 
कृपा करणारा. २ कृपा करण्याची झाली. आहे 
इच्छा ज्यास असा. (वर * कृपाल * पहा). 
कामि [सं०] पु० 2 किडा. २ ( विद्याप अथ ) 
पोटांत होतो तो जंत. ३ किरमिजी रंग. &क्कासि- 
नाश्राक वि० कीड-मारणारं; जंतनादाक (ऑपव). 
कामिवाताळें न० पोटांत जंत पडल्यामुळे जी 
वाताविक्ाति होते ता. [ असा. 
कृमी वि० ज्याच्या पोटांत जंत पडले आहेत 
कृश [ सं० ] वि० काटकुळा; रोड; वारराक; 
सडपातळ. [ अशुद्ध रूप. 
कृश्यानु[सं०] पु” असि. 'कृश्यानन हे मराठी 
कपि स्त्री [ सं? ] शेत करण्याचा व्यापार; 
शतकी. &कृपिकर्म न० दोतर्काचें काम. काषिक 
वि शेती करून उपजीविका करणारा; रोत- 
करी. कृषीवल पु० शेतकरी; क्रपिक. 
कृष्ण [ सं० ] पू श्रीविष्णूचा आठवा अव- 
तार; कंसाचा नादकता, पांडवांचा मित्र, भगव- 
द्वीतेचा उपदेष्टा . । 
कृष्ण [ सं० ] ]विठ्काळा करिं» गडद निळा; 
चेषाकतूतील घनाप्रमाणें काळा. &छकृप्णक्रनक 
मात हा. कृष्णकावळा पु० ज्याची 
डर असते ,म्ह०्ज्याच्या मानेभोंवतीं पांढरी 


। किं० खोटा बाजू. पुढे * शुकयक्ष ! पदा. 


पडताच अ खा ॉ.ायम्य व य. क 


ळ्प्ण 


कुप्गाने त्याच्या 
ता. पांढरी झाल्म 
गुप्त कट: 
आणि 


धिल्षे असतात, असा कावळा. ( 
मानेभोवती दडा चोळल्यामुळे 

अला समज आहे).कृल्णक्रारस्थान न८ 
कपरब्यूह . कृव्णकृत्य़ न० नित्य, अधम्य , 
गप्तयगे केळेले कर्म. कृव्णगुजरी स्त्री ० वायकांच्या 
वापरण्याचे एक वस्र: लगड्यांतील एक भट. 
कृष्णय्रोथि पु कांडा विश्वाष प्रकारे ब्रांवलेली आणि 
सोडण्यास अत्यंत कठिण अशी जी गांठ ता 
( क्ृष्गांन एका गोपाची शेडा आणि एका गोपीरची! 
वेणी यांची गांठ मारली होती, व ती कोणास न खुट 
ग्याजोगी होती र्‍्यावरून) .कृप्णतात्डू(-तालुका 
कृप्णटाळू वि ज्याची टाळू काळी आहे अता(घोंडा) 


ू क हे- झु ० 
घोड्याचे हे एक अदाभ चिन्ह होय. कृष्णा ही 


१ ज्यामध्ये च्दाच्या कला उत्तरोत्तर कर्मी शन 
त बंगरयहा- सभा, २१ हहर खॉ 
1 पंबरवडा; वदयपक्ष. २ ( लक्षणेने ) 2. _! चुकीची 
र्ती कळा; अवनर्तांचा काल. ३ संदीप कृष्ण 
गे भरभराट; उत्ना/ 


प:च खुछपक्ष पु० र्‍्रात आ। ष्ट 
गे खणा; वाऊ, 


आणि अवनति; खोटेपणा! आ। 
पणा आणि चांगळेपणा. क्रृष्णमणी उ” _ जी 
काचमण्यांची माळ; काळ्या पोतीर्चा रिका 
विवाहित वायका गळ्यांत घालतात. री 
हिरव्या पोतीची माळ गळ्यांत धालतात 2 नर 
सग, कृप्णसार पु” काळवीट- न यी 
एखाद्याच्या संबेंथास कोणी त्रासला असत... जो 
सरवेवाची कांही कारणामुळे निव्राचि ही १...) - 
कोणी दुस्मान आहे त्याचें दांटभाड ल की, व 
( “करणें, ! 'होणें,? यांच्या साहचर्यान . तव्हा 
उ० त्या दुसमानाचें जेव्हां द्रष्णवण भ- .. केळी 
मी येईन(म्ह०तो मरेल अर्क ०्गांवांतून जाड र वर्णाचि 
मी येईन ). पु० काळा वणे. वि० 
कृप्णावलास पु०, कृप्णक्रीडा 
गोकुळांत केले ते विलास, क्रीडा ) 
( लक्षणेनें ) उत्तान विलास क्रीडा १३” अ 
कुप्णागरू पु० चैदनांत एक अनेक 
कृष्णाची गायःस्त्री०पावसाळ्यांत . जिन. 
तांबडे क्षुद्र जंतु उद्भवतात ते प्रत्यक कृष्णा” तडे 
हारेणाचे कातडे; काळ्या पाठीच्या री 
कृण्णापण न०2परमेखराला अपश कढ थक 
वस्तूवर कोणत्याही प्रकारचा आप 


क्ल्णा 
ठेवून घेतां ती दुसऱ्यास देऊन टाकणें .३एखादा वस्तू 
अजिवात टाकणें,सोडणें ॥क ०परित्यागणें . कृप्णाव- 
तार पु० विष्णूचा आठवा म्ह०रामावतारानंतरचा 
अवतार.कृष्णसावळा पु०,स्त्री०कांयाला विनोदाने 
म्हणतात. ( कारण तो उभा चिरला असतां त्यांत 
शखाची आकृति दिसते व आढवा चिरला असतां 
चक्काची आकृति दिसते; दख आणि चक्र हो 
एविष्णूची म्ह०क्लल्णाची आयुधें आहेत ).कृप्णावला 
पु० घोड्याच्या पायाच्या आंतल्या बाजूस अस- 
जळला काळा चट्टा किं० घट्टा 
कृप्णा [खै०] स्त्री १2 एक महानदा ,-जच्या 
कांठचें लोणी , वांगी , ३० प्रसिद्ध आहेत .२ द्रोप 
छत्त [ म॑० ] वि० ९ कल्पिलला जा तांवन- 
पविलेला, तयार कलला, रचिलेला,२ तज्ञ ,॥नष्णात , 
निढांवलेला, कसलला. 
कप्ति[ ख० ] स्त्री2 १ कांही कर्माविषया, 
;कें० का्योसे'न्यथ, कोणेकाने लढविंल! जी शक्कल 
किं० य॒क्ति ती. २ अशी शक्कल किं० युक्ति लढ- 
विण्यास अंगीं लागते जी कल्पकता , अक्कल, कुरा- 
लता, इ० ती. रेकांहीं एका कायोचच ठायीं कल्प- 
काने किं० युक्तिमंतानें ठेविली जी याक्ते किं०केली 
4000000060 व. 
कॅकटो, ककण, केकावण अ० क्र० कुत्र, 
चोर, ३० कानें कोणी मारले असतां दुःखाने दीन- 
यणें आणि आतंस्वरात आरडण 
केकत, केकती [ ख० केतक (-की ) यापा- 
सून अशुद्ध रूप ] स्त्री० केतकीच झाड;केवड्याच 
झाढ. जी 
केकत [सं० ' केतक ? यापासून अशुद्ध रूप] 
नै 2 केवड्याचा कणसाच्या आकाराचा जो 
पुष्पगुच्छ तो. २ स्त्रियांचे डोईस घालावयाचे एक 
ण.याल! कॅंकतपान न०असह म्हणतात 
क्रेकताट स्री“केतकीच्या झाडांचें कुंपण 
केकताड , म० कॅकत--ताड ] न०, स्त्रा० 
चोतरकींच्या झाडांचे कुंपण; केकताट 
कया, केकय़ी [ सं० कैकेयी ] स्थरो० जहां- 
ब्राज, कजाग,किं० खाष्ट जी स्त्री ती; ल्राटिका 
केकरं न० कार्करू शेळीचे कि० मेंढीचे जे 


अपत्य त 
करकर न० 


केरसुणी. २ पदाथाच्या पृष्ट- 


4 


>. २ क््भ 
कडण 


भागावरचा मळ, गंज, इ० खरडन काढण्याचे 
एक हत्यार. १ 
केकसणें, खकसणे, खंकसणं अ० क्रि 


चिडून किं८ तावातावाने ओरडणें 

केकला, केकलामावशी [ सं०ककेयी ] स्री ० 
जहांव्राज, कजाग, किं० द्वाड जी स्री ती. 

केका [ ख० ] "स््री० मयूररव; मोराचा जो 
ध्वाने तो,  केकावाले स्त्री? मोरोपंत कवीचे 
एक पृथ्वीवृत्तांत रचिलले भक्तिपर काव्य. 

केकावणें अ० क्रे० सागें * केकंटणे ) पहा. 

केकी [ सं० ] पु० भोर. 

के कें न० केंकटण्याचा म्ह० ' कें, के * करून 
रडण्यार्‍चा [कें०ओरडण्याचा जो व्यापार तो. 

केगद स्त्री० केतका वृक्ष. न? १ केतकीच्या 
कणसाचें जें पान तें. २ ल्लियांचें केश्यांत धालावयाचें 
एक सुवणभूषण .&केगदी स्त्री८केतकीचे झाड.वि० 
केतर्कांच्या पानांचे केलेले (इरलें, चटई,इ० ). 

केंगया, केगामती [ सं० कैकेयी ] स्थी० 
खाष्ट, जहावांज, आणि कजाग जी कोणी स्त्री ती. 

केंगरें न० मागे * केंकरे * पहा 

केचित्‌ [ सं०“काश्वित्‌? यांचे वहुवचन ] वि० 
कोणी लोक: कांहो लोक;कांहोंजण. & केचिन्मत 
न० सर्वास मान्य नव्हे असें जे एकदेशाय मत तें 

केजणें [ स० केज ] स० ० नारळ, दाण 
ड० देऊन मासळीचा कुटा, माजी, इ० घेण 

केंजळ पु० एक मोठा वृक्षविशष. यापासून 
इमारतीची लाकडे करतात 

केज [ सं० क्रय ] न०मासळाचा कुटा भाजा, 
इ० घ्यावयासाठों नारळ, दाणे, ३० जं देतात 

केज्यास कापूर होणें मोठ्या किंमतीचा किं० 
मूल्यवान्‌ पदार्थ अगदीं थोड्या किंमतीत विकत 
जाणें किं० विकला जाणे 

केंड ! उच्चार अनुनासिक] न० ८ हॉारक नामक 
धान्याचे पोकळ दाणे [० फॉल. श2भाजून रक्षारूप 
केलेला शेणगोळा. पु ०एक प्रकारचा मासा 

केड वि० अति चिक्कू;अत्यंत कृपण किण्कंजूप 

कॅंडणें स० कि० १ प्काधाला तुच्छ करण 
झिंडकारण; धिक्कारण, २ हरकत करण: प्रांतबध 
करणें;आडविणें. २ एकादें काम द्रिंगाईवर लोटणे 


४ एकाचा नाणसाळा लोबत ० त५्टत ठेवणे. "८ 


परित्यागण 
केढवळ, केढाळ [| म” केवडा वळ. पु 
कवड! बळ: वता तरा बळ (गावडळांत प्रचार) 


5. केढोळचा वि2 "कळ वळापादनचा 
केणा पु०टक प्रकारचं गवत. ळेकेणाकुंजरा पु० 
अत्यंत गरांबाळ अन्न, केणा आणि कुंजरा हा दान 
प्रकारचा गवत आहत. 
केणें न८ पातांत्रर, 
घर्डाभोंबताला वांबळलळा दारा. 
केणे | स० क्रय ) कोणताही 
माल कि० प्राथ क जिन्नस, ळे. 
केणे न८० एकाच ठिकाणा 
मात क्रिे० पदार्थ तो. 
केत पु० लांकडाचा गाना. 
केतक [ सं | न? 2 केवस््चाचं झाड, २ 
व्चाच्या कणसाचे एक पान. ३ त्त्रियांचा 
डोकोींत घालावयाचा एक दागिना; याला * कंतवा- 
पान ? असेही म्हणतात. 
केतकट | सं० केतक | 
केतकीचे लाकूड, 
केतकी [ सं० ] स्त्री> केवड्याचे झाड, 
केतन [ सं? ] न०८ 2 घर. २ स्थान, 
दारीर. ४ थमंक्रय. '“ त्वज, निद्याण, ६ खूण, 
केतु [ सं० ) पु८ ८ नद्याण, "वज. २ 
पुढारी: श्रेष्ट, ४ धूमकेतु. ४ किरण, ठिणगी 
केतु द्या नांवाचा यड.ळकेतुरतन न० वेंदरये माण 
केतुला [ म? किता ? ] ( कांवतत )कता? 
केतेपान न? * गॉजिफाच्या खंळांतील एक 
पारिभाषिक शब्द, 
केदार, केदारा पु० संगातांतील एक राग, 
केंद्र [ खे० | न वतुळमध्य, 
केधवां क्रि? वि० केव्हां ( कावितेत ). 
केनश्ी स्त्री वरा , तर 
कंनसावणें | म० केनशा |] अ० क्रि० केन- 
शीने युक्त होण; वुरसणे, 
केना, केणा पु० ण्क प्रकारचे गवत. 
खाद म्हणूनःगरींब लॉक उपयोग करतात 
कली स्वी” १ एक वनस्पति. २ वुरक्षा. 
रवर, केमरं, केवूर न० एक श्रुद्र जंतु,- जो 


लुगड, रुमाल, इ८ 
विकाबयार्‍चा 
एका घरा 
मळाववाजाना जा 


स्वी” 2 वेतका. २ 


हर 


१1) 


ह्याचा 


ऱ्ट क्र 


कंबळ, केमळ न०८ 
नार्थ धातळेळे तेण, २ 
असली वरिष्टके. २ एकमेकांना टिवांगाळ कर 


म्हातारं; सरकु” 


टोळ्यांपड उडन असतना आणि ३१४ करता 
गहा।दकावर आच्छाद 


[रकटेलला आणि लावत 


नांना जज्चारतात ती. ठावी. ४ 
नळळी स्त्री: थरडी; हडळ. 

कॅबळ, केमळ न०, केंबळा, कॅसळा, उ० 
घातंलल त्‌गा नच 


केंबळी, केमळी स्त्री० धरावर डौ 
पाच्छादन ( नंब आच्छादन घ्ालावयाच्या वेळी 
काडून टाकावयाचे वि टावलल ). ी 

कॅंबळा, केमळा पु० क प्रकारच गरखरात 
बस गवत ( जे घरावर साच्छादनाथ घालतात) - 
>. केंबळ्या घुडा पु० तांदुळाची एक नीत 

केमटा वि० चिक्क क ० कँजूप माणू 

व्हमशा। स्त्रा2 थानटा र्न । 

उरूपाला दावा देण्याचा त्राय 


कमसा पु० 
कांचा गाब्द: वगड, केमध्णी स्त्रीत्व 
डवा म्हणुन थाववांचा वायका चा वार 


केर पु 2 घराच्या जसीनाच 14० क 
च्याही पदार्थांवर बसता जो. वुराळा 0 न 
२ एकाद्या पदार्थातून चांगला कि० उप > 
काढून घेतल्यावर खाली उग्ता ता रा निर” 
क्रे० टाकाऊ भाग. ३ एकाचा पडराथात क ् 
वयाचे पदाथाचे जे कण, तुकडे, ३० कु री भ% 
“मुत्र्‍यानें, 9 केरवारा करणे घरांताह नमानी” 


सुमान झाडून पुचत्त यथास्थाना ठवण, _ कह्ने 


वरचा केर केरसुणानें काढणे, ४० “_ करू 
घराला साटनेट्केपणाचे रूप देण केरवारा "४७ 
टाकणें 2 उवडून किं० नाखजञ टाकण की 
मानून झिडकारणें; मनावर न तैशा तावा 
सूचना, ३० ). केरासमान 1व० निब असा? 
लश्र्यांत घेण्याच्या लायकीचा 60": घाण. 
तुच्छ; विक्काराह. केरकचरा उ०, न्न ह्ल्काँ 
केरकांडा पु० दुसऱ्याच्या घरांतील यु 
कामें -केर . काढणें, भांडी धा्सेण 7 ३ केर” 


त्रा 
वणे, ६०५ ३० नवरा सेल्यांपासले को 


कोंडा वरून रडहात असते. केरक! 


स 
करवा 


४२ 


प 


.) 


लोंबत असलेला धुरकट्ललो कोळिष्टके, जळम2,गव- 


ताच्या काड्या, ३० समुच्चयानें ( जॉ सदा 
हांक्याला लागत असतात) .केरपाणा ;केरपांतरं न० 
घरांतील रोजच्या रोज करावयाची त्रिवांचा काम 
मुच्चयानें, -केर काढणें, झाडसारव करण,पाणा 
भरे, ३०. केरावाऱ्यांत, केरावाऱ्यानेश्ा[ 1० 
वि० हलगजींवणाने, गफलतीनें( हारवलल,गलळ ). 
केरवा पु० ' कारवा * पहा 
केरसुणी, केरसाणा स्थ्री०१ र च्या पाता 
नारळीच्या झावळ्यांचे हीर, इ० ए्कश्र बांधून 
झआाडावबयासाठो जी जुडी करतात ता; वाढवण 
२ स्त्रांला शिवी देतांना यांजावयाचा शब्द: हडळ 
वेदादाण: कत्या. 8 करखुणाच्या काड्या 
मोजन फळ नाहीं निरथक आण नप्फळ वाम 
करण्याचा कांहीं उपयोग नाहीं इतकच नव्ह तर 
आपले नकसान हाण्याचा संभव आहे 


व्रि 


क़्वा 


विकण्याचा धंदा. खालो * केवऱ्या ' पहा. 

केवटा पु० एक प्रकारची मातो 

केवटा (-टी) वि० ।चक्कू; कंजूष 

केवटा, केवट्या, केवटी वि० किरकाळान 
माल विकणारा ( व्यापारी किं० दुकानदार ) 

केवडा [ सं० केतक ]) पु० १ केतकाच 
झाड. २ ल्त्रिांचें एक ज्षिरोभूषण. ३अंगरख्याच्या' 
खाकेच्या जागीं लावतात तां कापडाचा तुकडा - 
% वेणी घालावयाच्या अगोदर ।विचरलल्या 
केद्यांची केलेली एक प्रकारची मांडणी ॥$०रचना 

केवड्याचा खाप पु० सुंदर आण माहूक 

रा ( स्त्रीचा कि० पुरुषाचा ) 

वडी स्थी० : केवडा * अर्थ १ पहा 

केवढा [ सं ० कियत्‌ ] *पु० किता माठा १" 

&केवढयानें क्रि वि० किती मोट्यान १ 


कती जारान ? कवढ्यादा किती उंच स्वरात 


केरावणे [ म० केर ] अ० क्रि० धान्य 


पदार्थ केराने मिश्रित हाण 

केरी [ म० केर ] स्त्री १ नांगरान उखळ- 
लेल्या जमीनीतून वर आलला कंरकचरा , ० पज 
न्यानें धुपून गेलेल्या जर्मानाताल उघडा झालला 
केरकचरा. २ शेतांतले घुंट. पाण्याच्या प्रवाहा- 
व्रोवर वहात आलेला क'चरा. ४नारळाच्या झाव- 
ळ्यांच्या पा्तांची एक प्रकारचा पाटा 

केळ न०2 दुफांदा आंकडी; दुवळकयाचे लाकूड 
मोडन पडलेल्या फार्दांचा लुट जो झाडालाच राह- 
लेला असता ता 


केलडें न० प्क प्रकारचें माकड, करायाला 
गेला गणपाते तों झालें केलडें चांगली गोष्ट 


रण्याचा खटाटोप करून वाईट गोष्ट मिळविणे 
[० भलताच कांहीं तरी परिणाम होणे 

केलांडू न० लहान सूळ लंकरूं 

केलि [ सं० ] स्री? ९ खेळ; क्रोडा. २ 
थट्टा. & कालग्रह न० रंगमहाल 
क्रांडास्थान 
चा रुसवा. याला ' लाल झगडा ? 


विलास. 
केोालरग एु० 
पतिपत्नाचा प्रेमा 
असेददी म्हणतात. 
केव, केव स्त्री 


काकळतानचिं भाषण. २ कोंब 
केवट न० क्रिरकोळींनें माल बिक्रणे ॥क० 


१ दीनपणाची याचना, २ 


' न० अद्वेत वाद 


केलिकलह पु० 


य हू 


किती मोठ्याने ? 

केवण स्ती? एक दृक्ष,- 
दोऱ्या करतात. 

क्रेवणें न० 2 वस्माच्या घर्डीभोंवतो सुंडाळ-- 
लेला दोरा. २ साठा, संचय 

केवळ (-ळ) [ सं०] वि०१ विशिष्ट 
एकट्याचे. २ फक्त; उ० केवळ तांदुळावर भाजन 
होत नाहीं. २ सुख भिश्न नव्हं असे; उ० हा 
पंचपाद्ली केवळ चांदीची अ म्ह० तोंत तांत्र 
इ०ची भेसळ नाही). (क्रे वि० अगदा; पूणपण 
सर्वयेव: तंतोतंत; सर्वाशांनीं; उ० हे प्रदशन कवळ 
इंद्रभुवन आहे; उ० तुझ्या विनताला मी केवळ 
नाहो म्हणत नाहो; उ० हा मनुष्य केवळ मूख 
आहे; उ० केवळ तूंच यावेंस असा माझा हैका 
नाहीं: तुझा भाऊ आला तरा माझे काम भागेल 
छकेवळता स्त्री? मोक्ष; 
कवेवल्य. केवलप्रयोगी अव्यय उद्गारवाचक श%< 
उ० ओहो ! छौः ! थः ! 

केव(-बु-) लवाणा केविलवाणा )व० हान 
दीन दिसणारा; दया उत्पन्न करणारा ज्याला 
[हन अंतःकरण कळवळते अला; दोनवाणा 


याच्या सालाच्या 


केवल [ नंदभाषत ] वि० वीस 
केवा पु० ९ साठा: संचय. २ खजिना: 


डबोलें: उ० माझ्या मावशांन आपला कवा चलीः 


काव ऱ् 
यवाली पुरून ठेविला होता. २ महत्त्व: थोरवी: 
उ८ मी बमालाही भिणार नाहो, मग तुझा केवा 


काय ? (म्ह? तुझी काय पत्राशा १). ४ 
व्लाभ; मूल्यवान पदाथ. 

कॅंवि क्रि वि० ( कवितेत ) कसा ? काणच्या 
भ्रकारे ? कोणच्या रीताने ? 

केवी पु० परगांबचा मनुःय. जॉ. एकाचा 
गांवांत शेत करावयाला येऊन राहातो त 
< यांच्या उलट * गांवकरी ? [कि० * वतनदार वी 

केवी स्त्री> > साठा. २ खाजिना. 

केव्हढा * केवढा ? पहा. 

केव्हां क्रिट वि ८ कोणच्या वळा ? 
कोणच्या समया ? २ कोणत्याही वेळो ( अरकरण- 
.रूपी प्रयोगांत ): उ० मी केव्दढां गला नव्हता 
४केंव्हा तरी, केव्हां केव्हां क्रि2 |व० मधून 
मधून; कधीं कधी; उ० तो मुल्गा चालतांना 
केव्हां केव्हां पडत होता; ३० माया 
गांला कव्हा कव्हा ( [क८ कव्हा तरा ) त्ुगड 
देत आलली आह. कव्हा कधा क्र८ व८ 
मधन मधन: कर्धा कधी . केव्हांच क्रि वि2 मधा- 
शाचि. २ अगदा थोडक्या वेळांत [कि० अववधात; उ० 
वोळ्यापुढें मी. एक पेंडी सोडला हाता तार्‍त्याने 
केव्हांच खाऊन टाकली. केंव्हांचा व 
[ क्रि विल्च्या अर्थाने] पुष्कळ वेळेच्या पूर्वीच 
पुष्कळ वेळपर्यंत; उ० मा. येथे कव्हांचा (.र्कि० 


. माझ्या हातास (८ 


मालकर- . 


केव्हांची ) तुझी वाट पहात आह. कव्हा ना , 


केंव्हा, केव्हां नाहीं केव्हां तरा, कव्हा तरा 
क्रि वि० कोणच्या तरी वळा; प्रसंगाने; साथ 
येतांच. केव्हांशीक क्रि> वि» ८ केव्हां? 


कोणच्या बेळीं ? उ० तूं केव्हांशींक आलास ? २ 
कोणत्याही वेळीं ( अकरणरूपी प्रयोगांत ) उ० 
मी तुला येथें केव्हांद्याक येऊं देणार नाही ( मह? 
कबींही ). केंब्हांसा वि ( तान्हा लिंगा आणि 
दोन्हीं वचनो ) कोणच्या समयाच्या सुमारास र 
*उ० तों केव्हांसा गेला ? 
केद, केल [ सं० | पु० मनुष्य, फ्थु, ३० 
कांचे अंगावर जे तंतुप्राय अवयव उगवतात ,-जे 
कापेळे असतां दुःख होत नाहीं, व पुनरपि वाढ- 
'तात,-ते प्रत्येक. &केशकलाप,-हस्त,-पारा, 
णपक्षे पु० केशसमूह (वेणी , अवाडा, शैडी , ३०) 


. फुलांतील तंतु. 


, याला केशरी वस्त्र न?) केशर. , कदर £. 


कशर 


नगटास ) काय 
केश आले आहेत ? मा काय कतेत्वडान माणूस 
आहें की काय ? केशांच्या अबाडया होणे कश 
पिकू लागणें: वाटज्यावस्था येऊं लागणे. ( हि 
डॉच तंतु पांढर असतात ह्यावरून दा वावप्रचार 
उत्पन्न आला आहे). सुटलेल केस पाटाला शरण 
हीन, दीन, आणि बिपन्न, अशा भाणसान 
इल ती स्थित भोगिला पाहिज आणि मिळेल तै 
आश्रयस्थान पथकरलें पाहिज. केद्या ( सा-) 
गळा कापणे गोड भाषणाने मनांताह कफ 
झांकून ए्खाथयाचा नादा करणे; मैत्रीच्या पांधर्णा 
खाली विश्वासघात करणे. केसास धक्का 
न देणे इंपन्मात्र उपद्रव होऊं न देण ग 
वांकडें होऊं न देणें. पाणी क्कस तोडांल प 
प्रवाहाला इतका जोर आहे का त्यांत केरा 
तर तो तुटेल. ळेंशाविंचरणी खरा 
केसकरीण स्त्री>2 जिवे अद्याप केंद्रावपन 
नाही. अश्या गतधथवा स्त्री. केसतुट, र 
रखी ह्या 
(-तोड ) न०केस तुटल्यामुळे गळवासा . येव 
जागीं जी गांठ येते ती. केसपट न? य 
जे परिमाण तें. या अथी * कसपट ' ९ क 
विशेष बापरतात. केसाळ, 
वि० 2 शारीरावर बहुत कशा : 
जनावर, इ० ). २ ज्यावर दाट आ 
आहेत असें वल्न ( घोंगडी , ठुरणू ठ््ांत " उत्सनन 
केद्रार [ सं० ] न० ८ कारमार न 
होते ते एक सुर्गाधि १व्य; ( केदार १0 अती 
विद्याष्ट झाडाच्या फुलांतील तंतु असत 
तयार करण्याच्या कामाची एक ११. सरी 
& आयाळ. ५ बॅकॅट 
> घाडा 
उ्त्क्र््ट बय मार्टीन 
व्नाविशॉंप 7 


घरली 
फ्शा. 
झाल 


ठा लांब के 


केंश्ारी पु० १ सिंह 
अथी ,-वैयाकरणकेसरी *€० 
केडारा पु०णक केशरा रंगाच 
किंवा मरेन ? या इपेंनें युद्धाला 
परिधान करीत असत; ( 


असेही शब्द आहेत. केंद्रारी 14८ त्रि 
किं० केशरासारखा जी रग टि 

वस्नादि तें. २ केशरा केलेला, “. य 
स्थी० केदारी गंबाचा आरीरास जा 


गढी) 


य क या 


व अर... 


केशव 


सो. केशरी गंघ न० कपालादिकांत लावण्याकरितां 

शरांचें (० कुकू, रवे,इ०कांच) जे गॅथ करतात 
नें. केदराभात पु० केशर ,जदान ,साखर , मंदाण 
इ० घाळून तांदुळाचा जो तणवारो भात करतात 
तो. याला साखरभात असेंही म्हणतात. 

दाऱ्या वि० १ केशरी वस्त ज्यानें पारधान 
केलें आहे असा(योद्वा). रकेशर्‍या, रेपाळ (आंबा ) 


४२७ 


केशवराव [ सं० ] पु० विष्णूच एक नाव कू ' 


केंशवमाधघव पु० अ० व० गहूळ [० कुजक्या- 

पाण्यांत किं० फलादिकांत जे क्षूद्र जंतु असतात ते 

सटी [ म० केस ] स्त्री० ९ न ।वचरलल्या 

च तैल्सस्कार न झालेल्या केश्यांची बट. २ केश 
( तुच्छतेने ) 

केसर [ सं० ]) प्० न० ई फुलांत ज बाराक 

बारीक तंतु असतात ते प्रत्येक; पुंकेसर आण 


ल्लीकेसर अद्या यांच्या दोन जाति असतात. २ | 


सिंहाची आयाळ 


३ आंब्याचे बांठ्यावर जी । 


लोकर असते ती. ४ आंबा, शाळी, तुळत, '३०- 


कांत जो पुष्पाचा तुरा येतो तो; मोहार; मागर! 
», भात, राळा, वरी, इ०काच जें कर्णास तें 


केसरी पु० २ तिंह. २ धोंडा 


कळे 


तें.-ज्याची आपण भाजी करतों. 

केळ पु० एक वन्यत्रक्ष. 

केळडें, केलळडे न० माकड 

केळंबा (-भा ) [ म० केळ ] पु० १नवोन 
वाढलेडी [क० नवीनच उपटत्त दुतराकड लावलळा 
केळ: केळीचा रोपा, ( क्रि० फुरणें ). २ चवे- 
णांचे जें काल त 

केळवँड [ म० केळ ] स्त्री केळीला येतो 
जो केळ्यांचा लोंगर किं० घड ता 

केळवण [ सं० काल ] स्त्रा०, न० ल्य्,युज 
ंच्य़ा पूवा करतात जा एक सांहळा ता; गडग- 
नेर. न० काळजीपूवक ठवणे ज त 

केळवणें[म ०केळवग]अ०क्रि०९नवरा, नवर! 
मुंजा, इ०नीं केळवण सोहाळ्यानं युक्त होण; त्याचा 
केळवण सोहाळा उरकणें किं० समाप्त होणे. २ 
लक्षणेन) नटणे थटण; नटणे सुरढण 

केळवा [ म० ,केळ ] सु० केळांचा रापा 
केळवा, ( क्रि० फुटण ) 


केळाविणे स० क्रि» काळर्जापू्वक _किं० 


, आस्थापूरवक ठेवणें किं० बाळागेणें [्कि० राखणें 


केसरी (-र्‍्या ) वि० ९ केशर वल [कि | 


केशरी पोशाख ज्याने केला आहे असा(या द्वा) 
रेषाळ; बांठ्य़ावर तंतु ऑक० लाकर असलेला 
( आंबा ) 

केसरी स्थी० एक फुलझाड 

केसरी, केसारी, केसाळी | म० केस ] 
दष्टिबाधा न व्हावी म्हणून गायी म्हशींच्या गळ्यांत 
घालण्याकरितां जी केद्यांची दारी करतात ती 
केद्यांची केलेला दारी 

केसारीण [ म० केसारा ] स्त्री केशांच्या 
दोरीचा गळ्यास फांस घालून अकस्मात्‌ पुरुषास 
मारणारी जी लनी ती 

केसुरडी [ म? केस ] स्त्री केश्ांस तुच्छ- 
तेने म्हणतात; केसेटा! 

केहरवा पु० साग * कारव( * पहा 

केळ [सं० कदली) ख्री० केळांचे झाड 
/ त्याचीं पार्ने कायेप्रसगा जेबण्याकरता घेतात ) 
छकेळबोड, केळकसळ,केळफूल, न० केळी'च्या 
झाडास किं० 'ववेणीस फलास्तारंखे ज कणीस यंत 


केळा पु० लहान मातीची घागर. 

केळांबा, केळ्य़ांबा पु० ८६ आंब्याची एक 
लात. २ त्या जातीच्या आव्याचे फळ; ( कोंकंबा- 
सारखे हें असते ) 


केळी स्ी० १ कळो ( मात्तकेची किं० 


, घातूची ). २ जोधळ्यांताल एक भेद. &घर 


चंद्रमाळां आणि केळीवर नारळा घराला 
छप्पर नसल्यामुळें राती चंद्राचे भाल आच्छादन 
आणि घरांत भांडा नसल्यामुळ खापराच्या 
कळशीवर करवंटीचे मात्र पात्र ! परमावर्थाच्या 
दारिद्याचें वणेन विवाक्षित असता परस्ठुत वाकप्रचार 
योजतात 
केळे न० १ केळीच्या झाडाचे लांबोड आण 
स्वादिष्ठ फळ. २( लक्षणेने )लहान मुला साडी इ० 
नेसूज्ञ र्तच्या निऱ्या पोटावराल वस्त्राच्या कांठांत 


। खोचन वळवितात तेणेकरून तेथें जो केन्यासारखा 


आकारविशेष होता ता. ३ पागोट्याची जी जिनी 
ती. केळीं खात बसणे हिरमुसले होऊन स्वस्थ 
बतणें; कांह करतां येऊ नये अशी स्थिति अनु- 


| भवावी लागणें. माझे हात क!ंय केळा खाव- 


त ४२ 


याला गळे आहेत ? माझं हात स्वस्थ वसले 
नाहात. मळा प्रांतकार करतां बेणार नाहा काय ? 
( ' थडलच * वासी 

के ० ( कार्वतंत ) 2 कोठे ? > केंव्हा ! 
: कडं * श्रसेद्दा रूथ ह्याच अथर आहे. 

कॅक वि किती एक: किता तरा: 

केंकट, केकड वि भयकर, बोडट (देटा, 
अरण्य, ४० ), 

कैकाडी पु० डोवार्‍्यांसारण्यी व. 
ती, किं० तज्जातीय इसम. हे आडांच्य। कांचाच्या 
टोपल्या करून विकतात. »कॅकाड म अनक 
करकाड्यांचा समुदाय 

कंकेयी [| सं” ] खी” 2 दरारश्रांचा तसर 
म्ह कनिष्ट ब सर्वांत आवडती त्राथका. डन 
द्षरथाकडून दान वर मागन थकून रामास 
वनवासास पाठाबिल व भरताल राज्यपद देवावल 
दरशर्थास रामवियांगाच्या श्रसह्य यातना हारून 
त्यांतच तो. म्रत्यु पावला; पण तकयीने आपला 
दृ सीडेठा नाहा. २ ( लक्षणन ) कजाग, द्दा, 
दाष्ट, ख्वाश्ट जी म्त्रा ता; त्रास्का. 

कचा वि? (कवितेत) 2 काणता 22 काठचा 

कचा [ हिं० करेैचा ] स्त्री ८ कातरा;- 
वस्त्रांदि कापावयांचा दान पात्यांचा, > तुळ्या 
ड० घरावर चढाबण्याकरतां दोन वार्ले ढारान 


धमकीन ). 


कित्वक्. 


जात्रा र 


[काराच्या चिन्हासारण्य एकत्र बाधतात त 
३ लानच्या डाख्र्‍च्या बाणांचा चाविसांचा जा 
सुढाय ता! लाकड वजन वीरावयांचा असता 


कांटा अडकविण्याकरतां ज [तिकाटण करतात क ० 
उभारतात त. “ ( लक्षणन ) अडचणाचा , क 


पंन्चाडती ची स्थरात; पच, पक्कड. 
केंछा पु० मिठाडवाल्याचे एक आऊत कि० 


साईन; करछा: 
कढ । अ० ] हि » तुरुंगांत टाकणे; बदि- 
वान करणे. २ बंदिवास. ३ राजा, शास्त्रकत , 
इ०कांनीं प्रजेने अमुक प्रकारे वत्तांवे, अमुक प्रकारें 
वत्तं नये, ३०९प जे आसन घालून दिलेल असते 
ते. ४ जरव, कढर., ५. आपला कैद कोणकान 
७ ह. मोकळी असतां त्याबरोबर कोणी जा 
ठेविलला. केंट हि. क. आद. आ या 
केलेला; वंदिवान केलला. 


क 
शा” 


मश्य 


_-->>>>< 


कदकानृ स्प्रा2 बळ सर्ब कायदे 
ऱामुदाविकऱ्वाने, १ 
गारांस ज्र अटक 


सरकारन 
टस्वाना पु तरंग: 
वण्यांत येत न त्रांदरत स्थळ 
केदस्योर वि2 2 आपली केद काणेकान यत्कि 
किव मोडला. अदता त्याव्ररोधर फारच पासा 
घोस करण्याचा ज्याचा स्वमावता. २ भांडखोर. 
३ तुसडा, ४ ळाकांना कटक निव्रम_1क० निये- 
बणा लात करणारा केडवार क्रि वि 4 
राजान कि दसऱ्या काणी घाळन दिलेल्या निय” 
मांस 1६८ नियंत्रपीस न उळाधतां. २ (नन2पणे 
निथेलणा सोयून.केदी विर्नांडरा;तुरांडा वैडखार 
पु वंदिवाच; कारागरटांत "१ कोणी 
अपगावी नो, 

क्ेदाशीण | म० ककाडीपा स्त्रील्भ 
चोजाग. वाष्ट नो कोणी ती: हंडळरया 

कपत स्त्री ०पक विशिष्ट प्रकारचा पितळ! बा 

कॅपत | अ० वफात | स्त्रा”, न० लांडा” 
ल यू 2.बपचे ( क्रिश कर? 
वणे, काढणे 


). व पण 
स्वार. कपता नट मरह क 
नेक लटपटी करणारा: कावेत्राज; मसलत) कश 
कैपती अंघळा हिकमती 'कडाळ्या कुट? रि 
रजण्थांत,आणि दोन्हा डोळ्यांना अंधळ 
॥रण्यांत पटाईत असतात 
कफ | अ० कफ | पु० ८ 
काच्या ठाया उन्माद यावचा ञागा जा 


टयार 
क ४४९ र 


टाच, त्ह्ला 


ंडकुद? 


ळट्पट , मलसळलत 
चाल्वण, सां 


ंस्याळवास्यांने 


यु न्र्त्था 


तं. २ अफू, भांग, इठकांच्या सवनान श्‌ ँ 
वेढतो ता उन्माद , अमळ, विवा ३९. छु 
ग, ड० जे उन्मादकारव, पदाथय त मली” दाथ 
केफी वि» >? अफू, भांग, ४० अमल क टी 
सेबिण्याचे ज्यास व्यसन आहे असा ल 
अक यत करण्याचा गुण लडि वयाच्या ड 
असा अकू, इ० सारखा जो पदार्थ ता [ अ 


केफियत, करेफत, केफेत , कॅफेयत नत क्रि” 
केफात ] स्त्रा2 2 हकागत त्यरंभू चि बि 
निंवदन.२ एक विशिष्ट व्यवहार १०) , ना०] 

केमर्थ्ये [सं ८“किमथ ध्यापासून भ, ” ,.: तिं& 


ल८ निरथेकता; कांही. विशिष्ट " के असती; 
व्हावयाचे जे काम ते अन्यथा सि. अट 


नना 
कि त्या कामाची इच्छा कि ०बिवक्ा 


दिक कससस्सक्सल्सू.2>२_ 


अ 


कैसुतिकन्याय 


2२९ 


कोक 


झाल्यामुळें, त्या विशिष्ट पदाथाची त काम लंड 
'करण्याविषयींची जी निरुपयागिता ती;उ०पजन्या- 
-बांचन जर धान्य पिकत तर पजन्यात केमथ्यं यंत 
केसुतिकन्ग्राय [सै ०क--उतऱ्य्मग [वशपच ] 
पु०१९असुक एका गोष्टानं अमुक एक दुष्कर गाष्ट जर 
[सेड होते तर तिनेच त्या दुष्कर गा्टाहून सुकर गाष्ट 
सिद्ध होणारच हें निराळें क्लास झांगाववाल हाव 
असा अर्थ अभिप्रेत असतां प्रस्तुत न्यायाचा प्रयाग 
होतो. २मग ' विद्यंपच? ह्या अथाचा काटा उ० ञ्या 
शास्त्राने लांकूड तुटते त्या शाक्लान गवत तुटेल हे 
अ्रीमतिकन्यायानं सिड आ 
केरा, खरा वि०८ ८ अधवादि प३!चा एकच 
डोळा जो घारा असता तं (डाळा), कि० तांद 
श्रेष्ट जां (अधा. तो); (कैरा डाळा ह घोड्याच्या 
अद्युभाचेन्हांपेकी एक हाय ) तरळा जा 
डोळा तो, किं० तदिशिष्ट जा मनुप्य ता 
कैरी खी० कुयरी; हिरवा आण अपन आंब्रा 
केलास [. सॅ? ] पु० श्रामहादवाचे 
निवासस्थान ज्या इमकटावर आहे त्याचे नांव 
याला केलासपव्त असंहा 
-कंटाळे तो. गाण आणि कान 
मोठमोठ्यान ककधादा आवाजात 
पुष्कळ दागिने घालण कॅलास यण 
उतरणें,र्क प्राप्त हाण फार भोठा लाभ मिळावण 
केलासवासा व? कोंगा सन्मान्य मृत मनष्याचा 
उछ्लेखादि करावयाचा असतां त्याच्या नांवा जाड 
तात(पुढें किं०माग)उ०:;कैलासवास! महाईव गाव 
रानडे; उ० लोकमान्य टिळक इ० स० १९२० त 
व्रीलासवासी झाल 
केली [ अ० केल ] वि० मापी; याच्या उलट 
चजनी; उ० कैला शर *ह० मार्पा शेर, केल 
खडी वेला मण, ४३० कलां माप न० काहा 
वात्रांताल अबकाशावरून थान्यादिकांच पारमाण 
ठरविण्याचा जां माप त्ता प्रक; याच्या उलट 
चजनी माप [ हत्यार किं० साधन 
र, कैवार ए०, न? वतुंल काढण्याचे 
क्ैवर्व कैवर्तक[सं०)]एु०कोळी मास धरणारा 
क्रेवल्य़ ( सं? ] न० ८ नेःसंगपणा. २ 
आहतीयत्व. २ पृथकूपणा वोशष्टव, ५ कवल 
वणा, ६ जीब आणि शिव यांचे रय. ७ माक्ष; 


फाटे तां लेणे 
गाणें आण 


। 


न्ह्म. छैकेवल्यपद॒ न० ब्रह्माशी एकल्पावस्था . 


पद मड नय 
! केवल्य येणें किं० मिळणे कांहा मोठा लाभ 


म्हणतात. &कलास , 


>> ७ | 
मिळणे, 


मिळविणे . 

केवाड न० ८ कुभांड; तोहमत; ( क्रि० 
रचणे, धणे ). २ ( कवितेत ) पक्षपातानें एखा- 
द्याची बाजू स्वीकारणे. व तिचे समर्थन करणें 
केवार. छेकवाडा [वे० » कुभाडां. २ ( काव- 
तेंत ) केवारी: केवार धणारा 

केवार, केवार पु० पक्षपातानं एखाद्याची 
वाजू स्वीकारून तिचे केलल ज समथन ते; कळ 
कळव्याचा तरफदारी क्र०णे ). केवारी वि 
एखाद्याच| जों कैवार धेतो तां; एकाद्याचा वाला 

केवार पु,० न० 2 वतुल काढावयाचे साधन 

त्या साधनाने काढलेल वतूंल, २ परांध. 
_ केसा [म० कता ? ] वि० ( कवितेत ) १ 
कोणत्या प्रकारचा ? २ कोणत्या प्रकारें 
व कोहटारू वि० कुडइटार, कुहिटार; कुझ्टानें 
विणलेले किं ०रिवलेल (झोपडें,इ०). 

कोड स्री ० १ कोंत्री. २ कोय. &छेकोईकमळ 
न० एक पांढरे कमळ 

कोईट न० तण, ग्रृहादि शिवण्याचो किं० 
विणण्याची , झांपा इ० जा साधने तां प्रत्यक 

कोईन स्व्री०मासे धरण्याकरतां पाण्यांत काहा 


: विशिष्ट प्रकारं.मांडलला, ताडल्ला , क०ठावलला 


टोपली .याला खोईण असाही प्रातशब्द आह 
कोईल, कोडळ स्थ्ा० विटीदांडू च्या खळात 
विटी कोलण्याकरतां जी छांग्रोडी खळगी करतात 
ती: गल. &कोडेलडाव पु० वट कोलण्याची 
८ 
कोईल, कोईळ | सं० काकल ] स्त्रा० 
कोकिळा 


कॉक न० पक कुबड, 
कोक [ सं० ] पु० चक्रवाक पक्षा; द्या 


पक्ष्याच्या नरमार्दांचा राल्ीं वियोग हाता आण 
सूर्योदय पुन्हा गांठी पडतात असा कावसमय 
आहे. &कोकदेव पु० खवूतर. कोकबंधू उ८ 
सूर्य. कोकशास्त्र न० ल्रीपुरुषांच लक्षण त्यांचें 
एकरमेकांवरचे प्रेम, ३० विषयांचे निरूपण करणार 


. जक्ष. कोकमोगे पु०, कोकपंथ पु० काक 


शाल्लाप्रपाण वतंणाऱ्या लांकांचा पथ 


कोकटहोळा 


कोकटहोळी स्त्री ० फाल्यनी पोंणिमच्या पूवा 
मुलं जी होळी करतात ती. 

कोकड, काकड, खोकड स्था. न० काल्य्या- 
सारख्ये रानांताल एक जनावर; खोकड. 

कोंकण, कॉकण न संद्याद्रीच्या पाश्चवम- 
कडचा समुद्रापयंत गळला जमीनीचा पट्टा .& कोकण 
घार स्थी>2 कोकणांत आढळणारी एका बिदिष्ट 
जातीची घार; करकोचा. कोकणपट्टी स्त्री > 
सद्याद्रीच्या पश्चिमेकडची समुद्राला टेकल्ला पट्टा, 
म्ह० अरुंद आणि लांबलचक जमीनीची पट्टा. 


४२० 


। 


कोकणस्थ पु० बाह्मणांची एक जात तां, 1८ 


तज्ञारतयि ब्राह्मण ता. कोंकणी वि? कोकणांत 


आढळणारा किं० रूढ कि० प्रचालित. कोकण्या, 


कोकणा कुणबी पु काकणांतील कृणब्याच्या 
जांतीचा इसम, 

कोकणे अ० ।॥क्र० > कुत्रा ४० प्राण्याचे 
ओरडणे किं० किंचाळणं, २ कोंबडा इळ्चे आरवणे, 
३ कावळा, रावू, ड०्चें ओरडणे. 

कॉंकणें न० एका जंगेली वेलांचे फळ. 

कोकद॒मा, कोगदमा पु० थकवा ( प्रथम 
विभक्तांत रूढ नाहीं ). &कोकदग्या येणे, 


कोगदुम्या येणें अगदी थकून निरंगळांस येणें; ! 


असह्य श्रमानें म्रतप्राय होणे. 

ब्योकंब, कोकम, कोकंबी स्त्रा> एक व्रश्ष- 
विष; याची फळें तांबडीलाळ असून त्यांच्या 
सालीपासन आमसोल करतात. ह्या आडाला 
८ रातांबी ? असें अन्य नांव आहे. 

कोवेंब पु ० काकंवर्चिं फळ;रात्तांवा. &काकंब 
(-म-) साल स्त्री”, न० कोंकर्वांच्या फळाचें 
साल; हें आंबट असून सार, इ०मध्ये चवीसाठी 
घालतात; ह्याचे पन्हंही करतात, कॉकंबेल न० 
कोकमाचें तेल; रातांवेल. थंडीच्या दिवसांत 1० 
इतर क्रतूत फुटीर किंवा भेगळणाऱया त्वचेला हें तेल 
लावतात. तें नेहेमी घट्ट असतें आणे दिव्यावर 
धरून पातळ करून लावतात. 

वोॉंकरा पु० मेंढी. कोंकरी स्त्री० मेंढी. 
क ज्याच न० २ मेंढीचे पोर; २ ( लिंग मनांत 
व्‌ मढरू.&काकरचाल स्त्री घोड्याची 

विशिष्ट चाल £ 


कॉगा 


कोंकलणे स० क्रि2 एकाथाला झोडपून 
कोडें; त्याला कुबलणें कि० वकलेण, अ० क्रि० 
इष्ट कार्य सिद्धीस न गेल्याकारणानं ओरडत आणि 
चरफडत वसणे: इष्ट वस्तु प्राप्त न आल्यामुळें चर" 
फडत बसणे. 

कोंका पु० 2 कानफाट्याचे तंतुवाथ, २ तुंबळ 
तच वाहेर पडलेले केळफूल; कोवळे केळफूल. > 
कंक पक्षी, ४ णक प्रकारचा मासा. 

कॉकट पु० 2 कोळाण, ४० पक्ष्यांची चाव- 
चाव. २ मनुष्ये वचा मित्र आवाज किं०गल्यला: 
गोंगाट. व 
कोंकाटी स्त्री ८ भुन्म असा आवाज करीत [फर 
णारा एक प्रकारचा भोवरा, हा. भोवरा बहुचा 
हस्तिदेताचा आणि संच्छिट अरूती आणि तो बोर्टान 
फिरवावयाचा असतो. 

कोकावणे अ० क्रिळ 2 का का 
करणे. २ कुले इ० नी भुंकणे, 


असा रा नद 


वसंत करतूत 
पिक- 


त्याला परभृत!असेंहा म्हणतात . &' 
कोकिलानंद पु आम्रवृक्ष. काकिला कर 
कोकिळ पट्द्याची मादी. कोकिलाब्रंत न०आप. * 
अधिक माल आला असतां स्त्रिया एक 
करतात तें एक बिंशिष्ट व्रत. 

कोंकी स्प्री० 2 पागोटें,विरल, 
शुंगासारखा वाकडा जो भाग 
डोळ्याच्या वुघुळाचा जो एक भाग वाढता 
त्यामुळें दृष्टि गडूळ होते -केॅ० अथक होत 
कोकादार वि० झोकदार कोकी असलेलें (१ 
विरले, इ० ). 

कॉंकंणे, कोकणें अ० क्रि० कि 
डणें; केंकाटणें; युरयुरणें. 

काकरा ख्या० एक पाक्षावशप. ्,वेदना अ 


दृव्च्यासा थ्यालां 
असतो ता. 
-५ णु 

तो. 8 

गो ८2 


न 


चाळणें; आई” 


कांग न० २ दारिद्य, वेड, इस _ ” 3 ): 
ग्रस्त नसतां अस्त असल्याचें ढोंग (० गारा 
उ० तूं वेडाचें कोंग घेतलें आहेत, * क्वीयती 
मनुष्य नाहीं. २ कुवड्या. २ कुबड. [काराची 
कोगळी स्त्री८ अगदीं लहान क्रणी2” 


कोंगा, कोंगाढ , कांगाडी एु” 


कोगाळा 


कांतील एक जाते किं० त्या जा्तांचा इसम. २ 
कोणीही मार्त [क० अडाणी माणूस. 

कोंगाळा वि० लांव आणि वाकड्या 
ज्याला येतात असें चिंचेचें झाड. 

कोंगाळें न०्लांध आणि वाकडी चिचेची शेंग. 

कोंगी, कोंग्या वि० ९ दारिद्रय,दुःख, वेदना , 
आजार, इ०चे ढोंग करणारा.२कारणाशिवायं चर- 
फडणारा; विनाकारण विवळणारा. 

कॉंगें न० मधाचें पोळे 

कोच पु० आंब्रेहळरदोचा कांदा 

कोंच सछ्यी० ९ शक्गादिकांच्या टोकाने शरी- 
रावर पडते ती खळी, ओरखडा, किंवा जखम. २ 
टोक, अग्र. २ पागोटेंइरल, इ०चा अणकोचीदार 


छंगा 


माथा 
कोंच, कोचें, न० जोंभ्या कातळावर एक 


कांटेरी वेल उगवतो तो; त्याच्या बांडाचा काढा 
करतात. 

कोचक(- का-) ई रंब्रीकोंवळें आंवळें कुटून 
त्या कुट्ट्यांत [हिंग जर, ₹० पदाथय घालून. ज 
तोंडोंलावणें करतात ते 

कोचाकंद्र न०१ अडगळ; सटरफटर सामान; 
अव्यवास्थितपणे पडलेले किं० टाकलेले पदार्थ [्के० 
सामानसुमान. २ आडगळीची जागा. 

कोंचका स्त्री० २ पागोर्याचें किं० इरल्याचें 
टोक. २ पागोटें ( तुच्छतेने ). & कोंचकादार 
वि० ज्याला अक्कडवाज कोचकी आहेअसें(पागोटें 
हू>ल. ० 3) 

को'चकीस वि? आकुंचित [किं० अडचर्णाची 
( जागा , खाली, इ० ) [२ थोडा, अल्प 

कोचट, कोचा वि०१ आकुंचित ,अडचर्णा'चा 

कोचणं स० क्रिे० नखांना के० दांतांनां 
तोडणें किं० फोडणें किं० फाडणें किं० कुरतुडणें 

कोंचाळें, कोचाळें न० वर्तुळाकार बसलेल्या 
माणसांचा किं० ठेविलेल्या पदार्थांचा समूह 

कोंडाळें (क्रि० करणें, धालणें, करून बसणें,३०) 

कोचेंदा पु० एक वनस्पाते; कोचिंदा दिस- 
ण्यांत कांधातारखा ॥दइसता 

कोची स्त्री टोक; अयर; बोंडी. 

कॉजट, कोंझट वि० १ आकुंचित, लहान 
लोंबीरदीचा किं० कोंडलेल्या हवेचा ( प्रदेश , 


2३१ 


कोटेया 


घर, खोली, इ०८ ). २ आजार इ०कारणांनां 
अधवट ]मेटलेला ( डोळा ) 
कोजळणें अ० क्रि £ काळ्या बुरशीने 
व्याप्त हाणे ( नारळ, पोफळ, खोबरे, सुपारी 
1० कोणतेही फळ ). २ काजळळानें किं० धुराच्या 
पुटांना 1० मशेरीनं व्याप्त किं> आच्छादित 
ण ( धराचा माथा, छपर,भांड्याचा तळ ३०) 
रे वात जळून ॥तच्या अम्नावर कोळी धरणें ( तोः 
कोळ! झाडल्या म्हणजे दिवा आधेक प्रकाश देतो) 
काजळा स्था० १ जळत असलेल्या वातीच्या 
टोकाला जो जमतो कोळी तो (तो झाडून 
टाकला म्हणजे वातीचा प्रकाश स्वच्छ होतो ) 
२ गवत, पातेरा, इ० जळून गेल्यानंतर होते जो 
राखेची रास ती. ३ ध्रकटलेली आणि लोवतः 
असलेली कोळिष्टकें 
कोजळी स्त्री० विवंचना , हुरहुर, चिंता 
कांजागर [ स॑० कः जागतिस्च्कोण जागत 
आहे १? ] पु० आश्विनी पोणिमस रात्री जागत 
वसण्याचें एक जताविशेष. &कोजागरी पोर्णिमा 
सख्या आश्वन महिन्यांतील पूर्णिमा 
कोझट वि? १२ आकुंचित. २ ज्यांतीलं हवो 
कोंडलेली आहें, ज्यांत वार्‍याचा प्रवाह चालत 
नाहीं, ज्यांत अंथेर आहे,अल्षें ( स्थळ ). 
कोझा वि० १ आजार इ०्नीं खोल गेलेला 
कै अथेवट मिटलेला ( डोळा ). २ [तिरसट 
चिरडखोर. ३ रुसून आणि फुगून वललेला ( ह्या 
अर्थी * कोंझडा ? असताही शब्द आहे ) 
कोट [ सं० कोट ] किल्ला; विशेषतः मुईकोर 
किला. २ तट; रक्षणार्थ उभारलेली मोठी व 
भक्कम भिंत ( किछ्याची, नगराची ); उ० पुणें 
शहराभोंवतीं दगडाविटांचा तट काय कामाचा ? 
तुमच्या छतीचा कोट पाहिज. ३ आपल्या सैन्यांत 
शत्रूचा प्रवेश न होतां आपला मारा रात्रूवर 
चालावा एतदर्थ करतात जो सैन्याचा व्यूह तो. 
कोट [ सं० कोटि ] स्त्री० शंभर लक्ष ही 
संख्या. वि० शंभर ल्क्ष जें कांही तं. &कोट- 
कल्याण न० कांहों एका लाभानें होते ती परा- 
कष्ठेची तृप्तता; ज्याच्या प्राप्तीनें ज्यारस्ताची हांद 
रकि० अपेक्षा राहात नाहीं अता कांहीं एक लाभ 
कोटेंगा वि कोडगा , निलेज्य ; बेशरम, 


कोटगा 


बरा (मुलांचा). 
न्या 


कॉोटगा पु” क प्रकार याभा 

बँडोबाय भक्त भिक्षा ज्या लाकडा पालन 
पाघ्नांत बेतात त पात्र, ३. ला कट पाग्वल्न कन> 
बारदान 

कोटेंबा पु० १ खंडाव्रांच अनचर जे वाव्य 
त्यांचे एक चौकांनी लाकडाचे !नश्ता. नागाच याच 
वात्र असतें तें. २ लांकडा चे काथयवरटालीर स णव 
वात्र. & कोटंबापुज्ञा स्त्री वाषब्ये आपल्या 
कोटव्यांची करतात ती पूजा 

कोंटंबा स्त्री” लहान जा केतऱ्या 
कोरून केळेळें लहानसं बारदान 

कोटंबे न० वकर रटाटाच्या गाढग्या य पा० 
आंत पडण्याकरतां रहाटाच्या मध्यमागा 1 पव, 

वाडे पन्दाळ्यासारवे कोडपात्र ठावलल श्रसन ते 

कोटर [ सं० |] न” झाडाचा ढाही ज्यांत 
चांखरे निवास करतात. २ खळगा 

कोट, काटी[ स० ] स्त्री22 बनण्याचे (क८ 
येद्राच्या कळच क उच्च दिखर; तम 
टोक पराकाग्टा: कळस ( लक्षणन ). ८ 
त्रिकोणाचा लंब्र. “. जात वर दवव॥2, 
मनप्यकाट अष्ट वर्ट,कि० नीच कटि; उठनाम, 
सर्वनाम, विशष'ण , क्रियापद, टाव्दलान) उभया- 
न्वयी , क्रियाबिद्यापणा , आणणि धेबल्परयानी, च्या 
शब्दांच्या आठ काटा दैय्थावारणांनी| ठरावव्या 
हो खनिज वंमटातील 


- 
न 


>“ 
* 


७) 
2 
र 

र 


-6 


आहेत; उ८ सोने, रूपं 
गं होत. ६ विवक्षित अंथ अनपाक्षेत अद्रा! कांही 


घंबेव जोडून निष्वत्न वाला जाता 
एकाद्या दाब्डातून 
द्या दाब्दाच्या अक्षरात 


वस्तुला युन न 
ज्यांत असे विवानजकीठ त 
ब्रेगळा अर्थ काढन क ०प्वा 
थोडासा फेरफार करून, १० एकाद्या वात्याताल 
शब्द मागचे पुढें आणि पुढच मागे केरून 
[कँ० अन्य रातीनें अकाल्पत साम्य 1%० ।वराव 
दष्टात्पत्तीस आणून देणाऱ्या विवानास * काटा ' 
असें म्हणतात; चतुरालाप, ७ लाकाततर परा- 
क्रमादिुणेकरून उत्कट जो मनुप्यांद ता. ८ 
शातलक्ष ही सख्या. वि० दातलश्वसंख्यात्मव, म 
९७ कोटिध्वज लावणे कि०उभारणें अतिशयित 

श्रौमन्तीची चिन्हे लोकांस शविणे. कोटि- 
कम पु० युक्तिवाद; युक्तीने स्वपक्षाचें 


० पळ क 


कळेल ससर्थन ॥कि० परपक्षांच केलळळ खंडन 


टण; 


क. 


काठा 


>>> 


टोनो गणना केला पाहिन 
इतक्या प्रमाणांत:  काट्यवाव, कोट्य'चाद्ा 
कोटांना गणना करण्याउतक, : व्य॒ ज्या याजवळ 
आहे असा: क्रोडोपति. कोट्याचाचा “सह या 
डाब्दाच अस रूप प्रचांलत आ कोटय़ानक॥!८ 
| कॉाटिय- अनुलावेगाट ) प 1ब०८० कोटीर्नो 
गणना करणप्याइतवे: काटंयवाच, कोटयवाध 
वि कोटानी गणना करण्याशतवे, कोटर्‍यावाधे 
हे या शब्दा अड प्रचालत रूप 
कोडं न” 2 धरट. टामाच्या (किड्य 
4८्ताद्विव अन्य कड्या 
काठ | ५८ कोड न्तेटनदड च टर्ट्र 
पु० » दु [क७छा. २ तः. 1. 
कोठ | सं० ]) पु” ८ महार गांताल एंक १८ 
कोठटचा |[म“कट!व०*' स्थळाचा 
कुठया 
कोठडा [ ॥हं० ) स्त्रा८ 
बारतां वरामच्ये कलला. आसात 
वाटी :उ०वान्याऱा काठडा २३द 
क्रोठनीस | हिं. कोठीन्खाली; _, घ्रकनारी 
प्रस्यय) ]पु० थान्याच्या कोठारावरचा _ द] 
कोठपर्यंत, कोठपावेतो ,काठवर ।. र न्या 
क्रि» वि> कोणच्या स्थळापवत किंवा | 


कोटिशाः क्रि वि व, 


चचा 


ऱ्ि। व 1 पक्ष्याच घर८ 
12114 । 


ह 


[ण्या 


ह 
“ 


० पात्र 


कोठला [म वाटे) 
कोणच्या प्रसंगांचा १ कोण 

कोठवळा, कोठावळा; 
कोठी | पु० तांदूळ 
च्या उपयागाचच पदाथ 
त्या खोळावरचा आधकार) क्ड्ख 
आणि कोठवळ्याचे पाट दुख 
यानि कांही देण्याची इच्छा कर 
कोठावळ्यास खपत नाह! 
मान न देतां त्याचे कारक 
येतात; कारकुनांचा 1क० 
क्रि० दष्टपणा किं० मत्सर 

कोठ! [खं० कोष्टत्वरा 


न्य 
काठार 


७३३ 


कोडगा 


ह मक आजी ल र. 


पु० १९ वखार; माल ठेवावयाची [किं र 
याची जागा. २ पोटांत अन्नादिकांची जागा. ३ 
३ बंदूक, कारंजाचें पाणी, इ०्ची कोठी. ४ 
पक्ष्याचे घरटे. ५ गुरांच्या वसतीची जागा; युरे 
वांधावयाची जागा, ६ हुंडीची रक्कम मांडावयाचा 
चौकोन. 

कोठार न०, कोठारी स्त्री० १ पक्ष्याचे घरटे. 
२ धान्याची खोली, २ धान्य सांठविष्याचे बारदान. 

कोठारें न० १ पदार्थ साठविण्याची खोली, 
जागा, किं० वारदान. २ पक्ष्याचे घरटे. ३ भूस 
कें० कोंडा यांच्या रक्षणार्थ केलेलें कडब्याच्या 
पेढ्यांचें कुडाण किं० आवरण. 

कोठाविणं [ म० कोठें ? ] स० क्रि तुम्ही 
कोठून आलां -? तुम्ही कोठें जात आहां ? अशा 
प्रकारचे प्रश्न एकाद्याला विचारणें. 

कोटिंबा, कोठिंबी, कोठिंत्रें वर “ कोटंबा, * 
इ०शाब्दपदा, 

कोठी [ सं० कोष्ठनकोठार; धराचा मध्य- 
भाग ] स्त्री०१ थान्यादि साठविण्याची खोली रकिं० 
जागा, करिं. आवार. २ ैन्याला लागणारे 
झतामानसुमान ठेवण्याची जागा, ३ बंदूक, कारंजे, 
इ०चा कोठा. ४ गल्बत, गाडी, खटारा, इ०तील 
सामान ठेवावयाची किं० लादावयाची जागा र्कि० 
अवकाश किं पोकळी, ५ आम, मूत्र, अन्न,आमन , 


कोड [ सं० कुष्ठ ] न०, पु० ज्या रोगांत 
अंगावरील त्वचा पांढरी होते [० गळून पडते 
तो रोग. 
. कोड, कोडी स्त्री० वीस ही संख्या. 

कोड न० १ कौतुक. २ आवड, ३ अत्यंत 
उत्कट हास किं० इच्छ, ४ लाड ( पुरावैणें ); मजीं 


। ( संभाळणे ). ५ खेळाडूपणा; गमतीदारपणा; 


आणि रुधिर, यांचीं शरीरांतीकञ स्थानें, ६ घुरडी, । 


हारा ( तांदूळ, ३० ठेवण्याच्या उपयोगाचा ). , 


७ मिठागरांतील जे वाफे ते प्रत्येक, & कोठी फरा 


पु० वखार्रांतील तांदुळाची नासधूस भरून काढ- | च 
काढलेल खड्डा कें० हौद. २ मिठागरांतील एक 


ण्यासाठी बसविलेली पट्टी ]क० कर. 
कोंठील [म० कोठें] वि० कोणच्या स्थळाचा, 

प्रसंगाचा, समयाचा, किं काळाचा ? 

रक० 


कोणत्या स्थळापासून, प्रसंगापासून, 


समयापासून ? वा 

कोठें [ सं० छुत्रन्कोठे १ ] क्रि० वि० १ 
* क्रोणत्या स्थळीं ? २ कोठेही; कोणीकडे सुद्धा; उ० 
मी येथेंच आहें; मी कोठें गेलां नव्हतो. & कोठें 
कोठें क्रि वि० कांही कांहों स्थळा; मधून 
मंधून; इकडे तिकडे. 

कोंड्या पु० वर * कोठा ? पहा. 

२८ 


3) ॥ ७) 


रंगेलपणा. ६ उत्कटतेने इच्छिलेली, अपोक्षलली, 
संकल्पिलेला, ।॥के० चिंतिलेली वस्तु, रचना, 
मांडणी, किं० व्यवस्था. 

कोंड पु० १ नदीचा डोहो. २ शेताभावतांचें 
वाटोळें कुंपण किं० वई. २ गांवाच्या मुख्य वस- 
तीच्या ठिकाणापासून अन्य ठिकाणीं कांही 
घरांची वसाहत असते (विशषतः एकाच जार्ताची) 
ती. ४ कोणा माणसाला शपथ घ्यावयाला लावा- 
वयाचें असतां त्याला एका स्थळीं उभें करून 
त्याच्याभोंवतीं जे वतुळ किं० मंडल काढतात तें. 
५ :गोट्यांच्या खेळांत गोटीभोंवता जें वतुळ काढ- 
तात तें. ६ एकाच माल्काचीं शेतें [० एकाच 
प्रकारच्या धाऱ्यानें नियात्रित जा शेतं तीं समु- 
चयानें. ७ कोणताही बंदिस्त जागा.८ल्म़,मुंज,₹० 
प्रसंगी ब्राह्मणांना दक्षणा द्यावयाच्या वेळीं त्यांना 
ज्या बंदिस्त जागेंत कांहीं काळ कोंडून ठेवितातं 
ती जागा किं० तेथें कोंडलेले ब्राह्मण समुच्चयाने . 

कोडका पु० लाकडाचा लांबट आणि ल्ठ्टु 
तुकडा किं० खंड; ओंडकां, 

कोंडकी स्त्री १ वाग इ० मध्यें विहिरींतून 
मोटेनें वगैरे काढलेले पाणी ताठविण्याचा बांधून 


एक वाफा. ३ भात पेरावयासा ठीं बंदिस्त केलेलें शेत. 
कोंडके न० ९ डोंगरांतील आडोद्याची किं० 


कोठून, कोठोन [ म० कोठें ? ] क्रिे० वि० । निवाऱ्याची जागा. २ पाणी साठेल असें खोलगट 


शेत कं० प्रदेश. ३ दार, खिडकी, इ० बंद करा- 
वयाचें कुलें किं? खिटी ज्या लाकडाच्या खोब- 
णांत किं० दोरीच्या फासांत घालतात, किं० बस- 
वितात, तें लाकूड किं० तो फासा. 

कोडगा वि० १ निलज; वेशरम. &कोडगे- 
खाऊ वि"० ज्याला कितीही मारले $० उपदोशेले. 
तरी जो सुधारत नाही किं० आपले दुवतन सोडीत 
नाहीं असा. कोडगेला वि० निलज, 


कॉडडाव 


कोंढडाव पु० गोट्यांचा खळांतील एक प्रकार 

कोडण [ म? कॉढणे ] न० वा स्त जागा 
( युरांढाराच्या निवासासाठी केल्ला ) 

काडणी [ म? कोंडणे |] स्त्री व [ढलपणाचा 
स्थिति किं० अदस्था; बाहर पडावयाला वका०- 
कडूनही मार्ग नाहो अशा स्यात: ऱचाइती ची 
स्थिति. 


पडणें ख० क्रि» १ बाहेर पडाबयाला वाट 


न राहील अद्या। रीतीनं एकायाला आडकावुन 
ठेवणें, २ वढिस्त करण. नियंत्रणत घालणे 
किं० ठेवणे, ४ घोटेळ्यांत, पेचांत, किं० पंचा- 


इतींत घालणे . 

काडमारा पु० ८ कांडण आणि मारण 
कोॉझट जागेंत असल्यामुळे ढोता ता खुदमर) 
अस्वस्थपणा. २ पेचाची कि अडचणीची 
अडकले जाण्याचे ।स्त्रात 

कोडवुळे, कोडबाळ, काडवळ कडबोीळ 
न० जोंधळे, वाजरी, हरभर्‍याचा डाळ उडदाची 
डाळ, तांदूळ, गहूं, २० अनेक थान्यं, एकतर ढडून 
त्यांच्या पिठांत तिखट, मीठ, वन, ४० पदाथ 
घाळून तें पीठ भिजवून त्यांना वल्याकार देऊन 
तळून जें खाद्य करतात तें. &अठरा घान्याच 
कडबोळे न० ९ अनेक जातांच्या, पैथांच्या किं 
मतांच्या, लोकांचा वाडी विंदाष्ट उद्दशान ” क्त्र 
आलेला समुदाय . २ वेद्यापुत्र [उथळ. 

कॉडवरा वि० खोलगट; फारस खाल नव्ह त 

कोंडवाड स्त्री०यरें, ३० कोंडाववासाठा डपण 
घालून तयार कळला जागा 

कोंडवाडा 'पु० भटक्या युरांना अडकावून 
झेवण्याची जागा 

कोंडळी स्त्री ० धान्याची कणसं झाडपला जात 
असतां तीं उडून वाहेर पडला तर ता' परत झोड 
पण्णींत आणावयाची आंकडेदार काठा 

कोडा पु १ तादूळ ६३० धान्यावर्राल 
ने:सत्त्त भुसा,-जो कांडल्यान गळून पडता 
२ एक प्रकारचा बांबू किं० चिवा., २ ज्वराद 
आजार निघून गेल्यावर अंगावरील त्वचेचे ज मत 
कण गळून पडतात ते समुच्याने. ४ “कोर्यंडा' 
ह्याचें अशुद्ध रूप; 'कोयंडा? पहा . ७ कोंड्या'चा 
र ळी खाचा दारिद्याची स्थिति शाक्य 

करून 'ऱ्यावी; आहे त्या स्थितांत 


कि 
स्थरात 


४२८ 


1 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


काढी 


मला 


समाधान मानन राहावें. कोंडाभोडा उु० क 
क० नॉरस खाद्य क० भाजञन 
कोंडाळणें अ० क्रे० 
कारून बसणें, स० क्रि० गराडणे, धरण, 
कोंडाळे न० वतळ. २ गराड। , 
वर्वळाकार वसलेल्या लोकांचा समुदीय 

णीचें एक खार्ययाबदेप 
कोंडी [ म० कोंढणे ) ख््ं 

दिस्त कलेली जागा, २ उनाड सर 
अडकावून ठेवण्याची जागा. २ र्दाध 
अगोदर ब्राह्मणांना एके ठिकाणा जे वप 

दिस्त जागा . श्रीमंत पेद्यांब सरकारच्या कोंडा 

*रमणा* असे नांव अस; रमणा पवर्ताच्या 

होता. ४ आट्यापाट्याच्या खळांतील एक पारि 

भाषिक दाब्द. '५ पाणी आडकावून ठेवण्या च 

जागा [कठ वंधारा 
कोडी स्त्री? 

२ उंची किं० खाला 
कोडी वि० कोड ज्याला आ 
कोंडींब [ म० काडण ] प 

अडकावुन ठेविलेल; प्रांतबरथात 


[डाळे किं० वतुळ 
वेढण 


वेंढा£ ३ 
८ भाज 


» सव बाजूंना 


० स मुदा य. 


वीसांचा संच कि 


ठोवलल. क 
कोडं न० 2 अडचणीची पॅचाइतीची । ते 

वेचाची स्थिति ठया कष्टाने ८ नतम 

सटणारा प्रश्न क० पत्र - सहता तीव 

येईल असें ज्याचे उत्तर आहे असा - अल 

दिवेलावणे. ५ अडाणी लाक घालतात ती. 

कें० करतात तें तंत्र ी 
कोंडेकड न० तांदुळाच्या कोंड्यांत ति 

मीठ, इ० घालून ज पापडासारख 

करतात तें शत वरा” 
कोंड्या, कोढ्या पु० ताढा? माडा. बरार 

वयाचे किं० रुवावयाचे भोपळ्याचे व 

दान असते तें 2) कोड ह्मा 
कोडया, कोढर्‍या, कोडी वि 

रागाने सरस्त जो तो ि तब 
कोंढा पु० एक प्रकारचा वीन 
कोंढाळें न० मार्गे “ कोंडा> , ठक वार्फी" 
कोंढी स्त्री” १ मिठागरांतीठ प्र 


मागें ' कुंडी, ? ' कोंडा १ पहा. 


2३५८ 


कोथर 


कोण प्रइनार्थक स्व कोणा माणसा- 
विषयी प्रश्न करावयाचचा अस्तां हें सर्वनाम योज- 
त्तात; उ० असें कोण म्हणतो १ * कोण २ ह्याचा 
विशषणाप्रमाणें्हा उपयोग केला जातो; उ० कोण 
माणूस आले होतें ? कूकोणाचा कोण ? ज्याची 
किंमत नाहाँ किं० ज्याचें कांही महत्त्व नाहीं 
असा माणूस;उ०गोविंदषत हा कोणाचा कोण आणि 
त्याच्याकारतां मी खटपट वररावयाला बसलो आहें 
थोडाच !कोणचचा,कोणता ।वे«समुदायांतून जो 
इष्ट किं० विवक्षित तो; उ० ह्या पंचर्वांस शाल्जो- 
ड्यांतून तुम्हांला कोणची (के? कोणती ) 
“पाहिजे ती काहून व्या. कोणी पक वि० कोणी. 
कोणखे वि० कोर्णा माणूस,-जो मला (र्क० 
आम्हाला ) ठाऊक नाहीं. 
कॉण [सं०] पु० कोन; कोपरा .&कोणांपिका, 
'क्ोणपीक वि० घरांत पिकविलेला ( आंबा, 
फणस इ० ) 
कोणा [ * काण ? ची तृतीया ] प्रश्‍ना० 
वै० उ० ही पेटी कोणी मोडली ? सवनाम 
१ कांहीं लोक; उ० कोणी असें म्हणतात का सह- 
णाचे अवधींत मुसळ उभें राहतें. २ हावे ते लॉक 
उ० कोणी कांहीं म्हट्लं तरी माझा मार्ग मी सोंड- 
णार नाही; उ० कोणा वंदा कोणा निंदा आम्ह 


स्वहिताचा बंदा. २ एकही इसम, कोणचेहा इसम | 


९ नकाराथीं प्रयाग ); उ० तुइ्या शोधाला कोणा 
आलें नव्हतें. 

कोणें न० गायी, म्हशी ,इ० च्या कानाला एक 
रोगॉर्वशेष होतो तो. 

क्षात न० १ भाल्याचें पोलादी टोक.२ भाला. 
३ दक्ष. ४ नारळी ,इ०कांची जा पोय' तिचे टोक, 

कोतवाल [ फा० ] पु० शहराच्या बंदोब 
स्ताकरतां परकारने नेमलेला आधंकारी, & उलटा 
चोर कोतवालाला दंडी चोराने कोतवालालाच 
गुन्हेगार ठरवून त्याला शिक्षा करणे [कॅ० करविणें 
हा अंधाधुंदींचा कारभार हाय, कांतवाल चावडा 
स्त्री०कोतवालाची कचेरीची आणि कामकाज कर 
ण्याची जागा; कोतवालाची कारभार चालावे- 
'ण्याची जागा. 

कोतवाली स्त्री० ९ कोतवालाचा अधिकार .२ 


यजमान 


केातवालाे कार्य. ३ कोतवालाच्या अधिका- 
राची मदत 

कांतवाल [ हिं० कोताल ] पु० १ स्वारी 
३० कांपुढें शोभाथ चालवितात जे घोडे ते प्रत्येकं 
यात कोतवालघोडा असेह म्हणतात. २ ( लक्ष- 
णन )पाहिजेत त्याहून आधेक असे प्रसंगी उपयोगी 
पडावे म्हणून जे. फाल्तू पदार्थ धेऊन ठेवतात ते 
प्रत्येक. २ थाटमाटाच्या प्रसंगीं घालावयासाठीं जे 
कमडे दागिने ,इ० धेऊन संग्रहां ठेविलले असतात तें 
प्रत्येक. 8. कांतवाली वि० कोतवालघोडा 
जिन्नस, इ०कांचे विशषषण. कोतवाली पे(श्गाख 
पु० प्रसंगविशर्षा घालण्याकरतां धेऊन ठेवलेला 
उंची पोशाख; विदोपप्रसंगी घालण्याकरतां वार- 
दानांत ठेऊन दिलेला पोशाख 

काता [ फा० कोताहू ] वि आखूड; आकुं- 
वत; लांडा; तोकडा; अपुरा .&के ताड स्त्रा० 
कोतेपणा, आकुंगितपणा, अपुरेपणा. २ मनाचें 
कापण्य;मनाची अनुदारता.कोती बुद्धि खादूर- 
वरचा विचार न करणारी श्लाद्े 

कोथंबरी, कोथाबेरा, कोथंबीर, काथरीब, 
कोतर्राब स्त्रा ०्कोर्थिर्बार 

कोथळा पु० १ धान्य, इ० ठेमण्याकरतां जें 
मोठें वळद करतात तें, किं० जे मोठें पोते करतात 

, किं० कोणतेही मोठें बारदान. २ ( लक्षणेने ) 
पाटाच्या कोठ्याभोवती असतें जे मांसाईकांचें 


। आवरण त.रेकाठा , आशय; उ०अन्नाचा ,मूत्राचा , 


इण्चा कोथळा .४उश्यींची ॥किं०्गादीची ।कें्तवयाची 
पिशवी क०खोळ.५जखमेतून बाहेर पडून लोंबणारे 
मांस, आंतडी, इ०.६ जनावरांच्या माया व्याल्या- 
वर त्यांची आंतडां जी बाहेर लोंबत राहतात ती. 
कोथळी स्त्री० ल्हान जो कोथळा तो. 
कोथळे न० लहान कोथळा. 
कोथ्रिबीर,कोथिंबरी स्त्रा5धन्यांचें जे झाड तें. 
&कोथिबरी बाळी स्त्री ०एक मोत्यांचें कर्णभूषण 
काथिंबरी भात, कोथिंबरे भात न० तांदुळाची 
एक जात. काथाबऱ्या दव। स्रा० अ० व० 
देवींच्या रोगांतील एक वरिष्ट दशा किं्अवस्था , 
कोथे मेथे न० धने,मेथ्या ॥हंग ०जिनसा ज्या 
रोजच्या स्वयंपाकांत जरूर असतात त्या समुच्चयानें . 
कोथेर, कोथेरें न० एक तृणाविशेष, 


कोंद स्थी तीळ भाजून आणि कुटून त्यांत गळ 
इ० घाळन जो खाद्य पदार्थ करतात ता 
दट [ म० कदिण॑] ॥बे० माक> 
जेथे नाहां अद्रा म्ह० कांडलेली ( जागा ) 
कोंदंड [ स० ] न० १ पनष्य. २ (लश्षणनं) 
श्रकूटि; कमानदार भिवई. ३ अरिष्ट, सेकट 
कोदंड वि? दांडगा; व्टिंगण; दोंडगःथर 
कोंदण [ म० कोंदर्ण ] न० ८१ हिर, ४० 
ज्यांत वसवितात ते; खोबण; धर. २ हिरे, ४० 
कोंदणांत म्ह० त्यांच्या घरांत वसावग. €& कादण- 
पट्टी स्त्री कढिणांत हिऱ्याखाला धालतात जा 
सोन्याचा वर्क तो;-हिऱ्याचें तेज उदून दिसावे 
णून [ भरणं 
कोंदण स० क्रि० चपून, दावून ]क०ठासखून 
कोंदर्णे अ० क्रि० पूर्णपणे भरून जाण; व्यापत 
दाणे; कोंडले जाण; निरुद्ध हाण; चादण 
कोंदा पु० १ हलकें व धाणेरड काम; शुद्र व 
ऑंगळ काम; ( पुढे “* कोदावणे ) पहा ). २ 
हलकें, जिकिरीचे, किं० किचकट काम; ( क्रि८ 


ह्वा 


-) 


व 


४... ७-८ 


कान 


. [तिला लागतो तो साहित्याचा सरंजाम & स्त्रीने 


' अडगळीच्या जागा, 


: चाळवते ते. कोनपिकरा,कानपाक व 


पाखी जेथे मिळतात तेथे जो मोठावा 


कान हाणें, स्त्राने कांना 1नघण सत्राला 
कोन .येणें छो वाळेताण होणें; ली. प्रसूत 
हाणे,कोंनकोपरा,कानाकोपरा शघराताल कोपरे 
समबयान घरांताल 
सांधाकुचा शइ० समुश्चयान॑, २ कद्र ।क० अप्राप्तिद्व 
ठिकाण:उ० असल्या कोन्याकापऱ्यांतल्या पंडितांची 
कां चरित्रे लिहावयाचा ? ३ डाटंगळपणा कोस;उ 
भिंतीला कोठें कोनाकोपरा वाढला असला तर त 
नाहीसा करा, किं० छाटून टाका ,किं०उडवून द्या 
कोनपालट पु० १ दुखणेकऱ्यास उतार पडावा 
म्हणून जे स्थलांतर करतात तें. २ व्यालेली मांजरी 


आपका ॥पह एका ठिकाणाहून दसऱ्या ठिकार्णी 
०झाडावर 


[पव ल, 


ण्ठ 


पिकलळेनव्हे ,वालीं काढल्यावर धरात ज़ 
फळ ( फस, रामफळ, अननस, २०? ) 
राचा दान 


उल्ट वरापिका. कोनवासा पु० ६ 
साधा 


| तो. कोना कांडी इमारत ब 
। नादाला स्त्री कां दाते 


काढणें, उपसणे, पडणें ); उ० मो वाळतिणींचा ' 


कोंदा उपसते , किं० मला वाळ॑ंतिर्णांचा कोढा पडतां 

कोंदाट वि० कोंदट; कोडलेला; मोवळां हवा 
ज्यांत खेळत नाही असं ( स्थळ ). 

कोंदाटणें [ म० कौोदणें ] स० क्रि, अ० 
क्रे० अवकाचा न राहील इतक भरणं 
तळल॑ळ असण 

कोदावणं, कोदवणें [म०्कोदा] अ० [क्रि० ६ 
गुदप्रक्षालन करणें. २ कोदा उपसणे ॥कॅं० काढणें 

कोद्रव [सं०] पु० णक हलके धान्य; हरीक; 
याला कोंद्र असेंही म्हणतात 

काने न० एक कढावरष, & क,.नफळ न० 
कान हा कंदावदप.स्त्राट त्याचां जा वला तो. 

कीन [ सं० कोण ] पु० १ एका रेषेस दुसरा 
रेषा जेथे मिळतें तें स्थळ, किं० कोणत्याह वस्तूचा 
एक पृष्ठभाग दुसऱ्या पृष्ठभागाला जेथें मिळता तें 
स्थळ, २ कोपरा. ३ टॉक, ४ स्तराचा प्रसव 
होण्याचा जो प्रकार तो; उ० तिचा कोन चांगला 
तनन बाळंतीण होते. ५ स[तिकाग्रहांत 
जक नि वागुचिकती जिन्नस, इ० लागतात 
तणी'च्या पहिल्या दहा दिवसांत 


' छ० सबवाचा नामानदशा क॑ 
के० भर- : 


असतां सुमुह्वतीवर कोणा समान्य १० ल” 

माणसाकडून तिची जी पहिली शिळा बण जत 
ही प्रायः पायाच्या वरची 

९ १! बसवली : 


ऱ्यांतली असते, व -तिच्यावर त! कोण 
लेला असता 
कोनपट न० कोंपरा , सांधी 


भिकार? 
कोनपडा, कोनवा पु० कोपरा. 1! 


आकंनित , किं० अडचणाच घर कि० जाग ी 
कानट पु० कुणब्यास तुः्छतेन 
लवतात त 


म० कॉन पु कीनी 


कोनडा, कोनाडा | 
1 वाटोळी 1क० 


पदार्थादि ठेवण्याकरता ज 


, पोकळी ठेवितात ती ननद. 
कोना, कोन्या[म? कोन] ७०. घालण्या 
रघराच्या आढ्यावर किं० क नवांद्यांवर कलक, 1 
करतां जी रुंद कॉले केलेलीं असतात... ,हृणतात 
कोनवांसा. ४ कुणव्यास तिरस्का टा? पर्डी, 
कोनाडा पु०,कोनाडे न? मा याव्या 


इ०कांच्य 


राग, 


कोने न० हत्ती, उट८ 


बे चक्यांस होत असतो तो 


७ 


कीन्हें 


४२७ 


कोबी 


कोन्हें न० खडक कांच्या सांधीकुर्चात उग- छेळांतील एक पारिभाविक शब्द.३कोपराची सूज 


चणारे एक फुलझाड 


कोप [ सं० ] पु० राग; क्रोच, & कोपट, . 
आहेत असा सदरा, पोलके ,बंडी ,इ० 


कोपिष्ट, कोपी वि० रागीट, तापट 

कोप पु« न० फल, का, पाषाण, 
किडल्यामुळे [क० भंगल्यामुळें जो त्रण, 
इ० दोष असतो तो. 

'कोप, कोपी स्त्री० तृण, 
इ०कांची झोपडी; खोपट. 

कोपट, कॉपट, खोपट [ म० कोप ] न० 
चावत, पानें, झावळ्या ,इ० ची बनविलेली झोपडी . 

कोपणें [ स॑० छुपून्सरागावणें ] भ० क्रि० 
कोपाविष्ट होणे; रागावणे 

कोपर, कॉपर [ सं० कूर्पर ] न० वाहूच्या 
जो मध्याला असतो तो सांधा.७मऊ सापडलं 

णून कोपराने खणू नये सोम्य माणसाचा 
फाजील फायदा करून घेण्याचा प्रयत्न करूं नये; 
काणी मनुध्य न चरफडतां काम करतो म्हणून त्याला 
अथोग्य [० भलतें किं० जिवाविदेष काम सांग 
नये. कोपरा ढोपरानें कांहीं काम करणे जिकी 
रीनें, कष्टाने, चरफडत, [कें० टाळतां येत नाहो 
म्हणून ,ण्कादें काम आपल्या मर्जांवेरुद करणें.कोपरा 
होपरांने चालणे ( कॅ० जाण ) ९ माठ्या कष्टाने 
कांहीं काम-करणें; फार संकटाने किं० नादुर्पानें 
कांहीं काम करणें. २ अडचणीच्या पारोस्थि्तात 
कांहीं काम- करणें. क,परापासून हात जोडणें 
अत्यंत आयरहपूवक आणि नमभ्रपणानें काहीं याचना 


इ०कांत 


न... 
च्छ्द्‌, 


झावळ्या, पानें, 


करावयाला सिद्ध होणे. कोपरखळी स्त्री० १ 


कोपरानें केलेला प्रहार, २ कोपरानें ताडन करून 
दुसऱ्याच्या अंगावर उठविलेला खळगा ( क्रि 
डणें) 

कोंपरा, कोपरा [ सॅ० कूपरऱ्न्कोपर ] पु० 
२ कोपरा, कोन, २ कढई ( स्वयंपाकधरांतील एक 
आऊत ).&तूँ कोणत्या कापऱ्याचा कोण? तुझी 
काय किंमत ? तूं &% य*काश्थत माणून आहेस 

कोपरी, कोंपरा [ स० कापर ] स्त्री० १तळ- 
हाततापासून कोपरापर्यंत दोऱ्याचें किं० दोरीचे 
चाळीस ( किं० कांहीं विशिष्ठ संख्यात्मक ) वेढे 
घालून जी शुंडाळी, करतात ती, २ गोट्यांच्या 


४ वोटाच्या नखाला होतो तो एक आजार 
कॉपरा स्री० कोपरापयंत ज्याच्या बाह्या 
काापेष्ट ( ल॑० कापरराग ] वि० ?१ रागीट 

क्षक कारणावरून ज्याला फार राग येतो अता.२ 

रागाने बेफाम झालेला;आते रागावलेला. 
कोपी स्त्रो० षोपरटी;पानें,गवत ,इ० ची शेतांत 

राहावयाताठां किंग्वसावयासाठा केलेली झोपडी . 
कोपोण (-न०) [सं० कौपीननव्लंगोटी ]स्त्री० 

पुरुषार्चा लंगोटी, 
कोंब पु० वीज, कंद, इ०ना येतो तो अंकुर. 
कोंबट [ सं० कोष्ण ] वि० किंचित्‌. कढत 

किं० तापलेले ( पाणी, अंग, दूध, ३०), 
कोंबडा पु० एक परक्षा ( जो फारसा उंच उडत 

नाहीं आणि जमीनीवर र!हातो ).& कोंबडसादीं 

[ मन्कोंबडा--साद ( शब्द ) ) क्रि०वि०कोंवंडा 

सकाळीं आरवतो त्या समयीं, म्ह० पहाटेस, किं० 

सूर्यादयों. कांबंडंभारणें न० कांबडा आरवतो 
तो समय. कोंबड्याबरोबर उठणे अगदी सकाळीं 
उठणें. कोंबडा नेला डोंगरा म्हणून कां दिवस 
उगवत नाही ? १ अवश्य होणाऱ्या किं० घडाव- 
याच्या गोष्टींना प्रतिवेध करतां येत नाहीं.२ एकाद्या 
कार्याचे एक साधन नाहातें झालें तरी दुसरीं साधनें 
असतातच.याच अधीं दुसरी म्हण कोंबडे झाकले 
म्हणून तांबडे फुटावयाचें रहात नाहीं. 
कोंबडी स्त्रा० कोंबड्या'च्या जातार्ताल मादी, 
कोंबडे न० कोंबडा ( लिंग मनांत न घेतां ). 
कोंबणे स०क्रे० ठासून भरणें ( पोत्यांत चिर- 
यरे, सामानसुमान, इ० ); चिणणें. 
कॉंबरा पु० कोंब. [ कोंब. 
कोंबरी स्त्रा लहान कोंब; नुकताच फुटलेला 
काबा पु०१ कोंबडा, २ भंकुर. & शेजारणीने 
कोंबा लपारवला म्हणून उजेडावयाचें राहाते 
कों काय£एकाद्या कायाचे एक साधन किं०एक सोय 
नाहींशीं झाल्यानें तें कार्य व्हावयाचे थांबत नाहीं; 
अन्य साधनें किं० सोयी असतातच. 
कोबी [ पोर्च्युंगीज कूव्हे ] स्री” कोबीचा 
कांदा ( मुळ्याच्या वर्गातील एक भाजीच्या उप- 
योगाचे झाड ). 


कावी 2२ 


कोंबी | मव्कॉब ] स्त्री> कोवळा कोंब्र (क 
झ्क्र 

कावीट न०णक प्रकारचा व्राण 

कोंबणे [ म० कोंब वेणे ] अ० क्रि कव 
उत्यक्न करणं; अंकुर पुटे. 

कॉँभ, कोम पु० वर ' काँब्र * पहा. 

कॉभा पु०माडाचा म्ह० नारळाच्या झाडाचा 
रोपा. 

कोम [ अ० कोंमऱन्जाति|र्कि० कुटेंत्र ]स्त्रा०, 
पु० पत्नीच्या कि विधवेच्या नांवापुढ आण 
तिच्या -जिवत किं०्मृत पतीच्या नांवामाग हा दाव्द 
कागदोपत्तीं योजतात; उ० सखवाखाड काम गण- 
घतराव म्ह० सखवारवाई जी गणपतरावा ची वायक 
आहे किं० होती.“ कोम ? हा दाब्द ज्या जातात 
विधवांची पुन्हां ल्म होत नाहीत त्या जाताच्या 
स्त्रियांच्या संबंधानें योजतात; इतर जातसिंत्रंवान 
८ जवजे ? याचा उपयोग केला जाता. 


केामजणें अ०क्रिल्म्लान हाणे; सुखण; (तोड, 


फूल, पान,भाजी, ३० ). 

कोमट वि० किंचित उध्ण. [ इसम, 

कोमटी पु०हिंदूंची एक जाति कभत्या जातीचा 

कॉमडा, करोमडी, कामडें वर (कोंबडा, 
*कोंबडी,? “ कोंबडे *पहा. 

कोमर्णे अ० क्रि० म्लान होणें, 
५: क्कोमजणे ? पहा. 

कोसणें स० 'क्रि० पिदावीत , पोत्यांत , पेटात, 
[क्रॅ० कोणत्याही वारदानांत, एकादा पदार्थ ठासून 
ठासून भरणें; कोंबणें;चिणणें, 

कोमल [ ख॑० ] वि० २ नाजूक; सुकुमार. 
२ कोंवळें. ३ सोम्य किं० दयाळु प्रक्ष्तांचा 
(माणूस).४रमणीय, मनोहर. ५ गोड, मवुर. 

कोमलणें, कोमाइणें, कोमावणे, कोमेजणं, 
कोमेणे अ०क्रि० गष्क होणें, म्लान होणें, 


सुखणें, वर 


कोय स्त्री० ९2 आंब्याची वाठ, २ अंडाच्या 


पिशवींतील एक गोटी 
_कोय़कोयं, कोयकोय स्त्री०! कुत्र्याचे आर- 
डणें ( वेदनेनें ). २ कुत्र्याच्या पिछांचें ओरडणे 
कोयेंडा पु० ९ आंब्याची वाठ किं० कोय 


२ दार, खिडको, इ० ची कडी आडकावण्याला 


ज़ 
मध्यें पोकळ बांक राखून दोन वारजूनीं वळ- ' 


- केद्य सारखे कापून ते 
करतो तें 
. व वांकदार असते किं० दिसत 


टं कोर 


वून त्याचा दोन्ही टाके जुळावलेलो अत्ततात 
असा खिळा किं० सळइं. ३ चात्रकाची लाकडी 
मठ, ८ नथ, मिकवाळी, इत्यादींचा फासा आड 
कावला जातो ज्यांत, असें सुंवल्याच्या आकाराचे 
अडकावण 

कोयंडी स्थी० नाठाळ गाय दोस ,इ०ना 1वंगा- 
मस्ता करतां येऊं नये म्हणून जे कांही 1वरश% 
प्रकारचें बंधन लांना घालतात तें 

कोंयडं न० मागं * ळुवड * पहा 

कोयता पु०लाकड ४० तांडावयाच टास्त्रावशीष - 

कोयती स्थी० लहान कोयता. 

कोयते, कोयतूलऴ न० १ लहान आकारांची 
कोयता, २ कोयता ( तुच्छतेने ) 

कायनाटकी स्त्री> एक प्रकारचा 
फिरवा वयाचा भोवरा; भिंगरी 

काोयनारकां ॥व० नक्क, व.जूप 

कोया पु० 2 एक 
आरोळी किं० त्याचा शब्द. को 
हिंडणें 2 अन्नासाठी दीन स्वराने" या! 
हिंडणे, २ अनाथ आणि विपन्न स्थितात हूड 

भाजून 

कोयाडें [ म० कोय ] न० ८ झगा जु 
त्याच्या गरांत गळ इ० घाळून ज तोर्डालांब 
करतात ते. २ पिकून उत्तरळल्य| भांब्याच्या ' 
तिखट, मीठ, इ० लावून तोडीलावण करतात 


कोयाळ, कोईल [ सं० वगीरव' 


ब्रोटांनीं 


. कोकिल पक्षा 


कोयाळ पु० कोकाटी आहे 

कोयाळ वि? 2 ज्यांत कोया... तात 
असा आंत्रा. २ आंब्याच्या कोर्यांची ४ व 
ती पिपाणी 

कोथाळणें [ सम० कोय ] अ० क्रि 
कोयीने युक्त होंगे; आंब्यांत कोय तेया 

कोर स्त्री० 2 प्रायः द्ितीयिच्या व भाल- 
आक्काते किंठ कड ती. २ तदाकार गावित वरी 


पाळ 
प्रदेशीं कंक लावतात तें. २३ न्हावी १ थाजोगे 
कौरीप्रमाणें दिस 


घारदार 
प्रा 
पदाथांचा क्क ह तीर षु 


1 


४ कोणत्याही 

ह 
भाकरीचा एक चतुर्थांश तुर्वडा? ० तशे 
नखाच्या मूलांग्री असणारी २१? 


कोरकांडं 


नखांच्या कोपऱ्यांत होतो जो रोग तो, ७ रुप- 
याच्या एक तृर्तायांश किंमतीचे नाणें. ८ स्पर्धा; 
चढाओढ; वरकस. ९ स्वतंत्र विणलेल्या वस्नांस 
गागाहून लावावयाचा जर इ०्कांचा कांठ. 8कोर 
धरणें चिमटा, इ०कांनीं कपाळावरील केश काहून 
सारखी कोर दिसावयाजोगें करणें. 

कोरकांडें न० कोरफड. 

कोरक्राम [ मकोरणें-काम ] न० काष्ठ 
इळ्कांवर कळाकुसरीनें खोदून नक्षीचे वगेरे केलेलें 
जे काम तें. 

कोरखडी स्त्री० स्लेट पाट्या प्रचारांत याव- 
याच्या अगोदर धळपार्टीवर मुळें अक्षरे शिकत 
अस्त, ह्या धूळपार्टीवर जिचा लेप करीत असंत 
अश्शी एक प्रकारची पांढऱ्या रंगाची श्ञाडूसारखा 
माती, रि व 
कोरगू पु० वारा बलतेदारांपैका एक. पुढ 
“ कोरबू (-भू ) ' पहा. क 

कोरट स्त्री ० कांतलेलें कोरे जें रेशम त. 

कोरंटा पु०,कोरटी स्त्री? कोऱ्हांटीचें फूलझाड. 

कोरटाण [ म० कोरा--धाण ] नवान वक्त, 
नर्वांन मडके, इ०्कांस कोरेपणाचा जो विशिष्ट 
वास येतो तो. क. 

कोरड [म० कोरडा] स्त्री० ज्वराने, भात!न, 
पणा येतो तो ( क्रि० येणें, पडणें ). &कोरड 
ब्लाळणें किं०्वळणें भोजनास अतिकाल झाल्यामुळें 
कोणेकास क्षंथेने आतिशय ब्यावुहता वण; उ० 
मुकेनें माझी अगदीं कोरड वळली ! र 

कोरडक न० घरास कोळिष्टके, जळमटे, ३० 
जीं लोंबत असतात तीं ( तमुःचयानें ). 

कोरडणें [म० कोरडा] अ० क्रि ९ कोरडा 
पडणें ( घसा ). २ कोणेक परदार्थांनें कोरडें होणे. 
कोरडवट [ म० कोरडा ] स्त्री० ९ विहार, 
० जलसाधनें ज्यांत नाहींत , व जीं केवळ पाव- 
साच्या पाण्यावर अवलवून असतात अशीं दोतं 
(समुः्चयानें) २जमीन;उ०सतत पंधरा दिवस गलळब- 

मला केव्हां एकदा कोरडवटीला 


तांत वसल्यामुळें हां. एकदा द 
माझे पाय लागतील असें होऊन गेलें होतें, ( समुद्र 


या'च्या उलट ). 


कोरडवाव, कोरडवाहू , कोरडवाही [ म० 


2२३९ 


कोरडा 


14 क 
कोरडा--वावर ( शेत ) ] वि० कोरडवट ज्या 


। कोरडी 


जमिनी, शेतें, इ०तों प्रत्येक; विर्हार, कालवा, इ० 
ज्यांत नाहीत, व जलार्थ जां केवळ पावसावर 
अवलंबून असतात अशीं ( वावरे, शेते, ३० ). 
कोरडा वि० ९ आुष्क, वाळलेला, आद्रांश- 
हित; उ० कोरडा धसा, जीभ, विर्हार, भांड; 
आळे ) ३०. २ (हक्षणेनें) कोंराकरकरीत; ज्यावर 
उपदेशाचा किमपि परिणाम झाला नाही असा; 
उ० तुला इतकें शिकविले तरी तूं अझून कोरडाच? 
३ ( लक्षणेनें ) रेहशन्य़, मानभार्वा, दिखाऊ; 
वरवरचें. खोटें; उ० कोरडा आदर, मन, माया, 
मैत्री, बोलणें, वैराग्य, इ०. ४ ज्यापासून कांहीं 
लभ्यांश। नाही असें; निरथंक;व्यर्थ;फलाविहीन;फुक- 
टचे; उ० कोरडा आविकार, धंदा, खटपट, 
श्रम, विचार, उहापोह, इ०. ५ अकारण, 
निराधार; उ० कोरडा द्वेष; . कोरडें वैर; 
कोरडी किरकीर, ३०; उ० चेद्रराव,तुम्ही शिवा- 
जाकी कोरडें वैर कां करतां ? तो मोगलांचा शत्र 
आहे ,तुमचा नाहीं !छकोरडा आग्रह पु >दिखाऊ; 
वरवरचा ,किं० मनापासून नव्हे अता,आग्रह;पैठणी 
आग्रह. कोरडटाक वि०कोरडा ठणठणीत ,-कूप , 
विहार, तळे, नदी, इ०. कोरडा डोल पु०शुष्क, 
खोटा, निरथक, पोकळ ,किं०रिकाम!, दिमाख;उ० 


तहानेने, ३०नीं धक्यास जो कोरडेपणा किं० शुष्क । रुक्रिमणीबाई, आमच्या तुपाला नाके सुरडण्याचा 
९ 1) । 


कोरडा डोल कश्याला करतां ? तुमच्या घरीं ठुम्ही 
जशा हाजुक तूपच खातां काँ नाही ! कोरडा 
दुष्काळ पु० मुळीच पाऊसन पडल्याकारणानें 
होतें जी महर्घता ती; अतिवृष्टीमुळे पिकांची 
नासाडी होऊन जी महधता होते [तिला ' ओला 


| दुष्काळ ? म्हणतात. कोरडा पगार किं० सुशारा 


पु० भोजनाव्यतिरिक्त दिलेला पगार; जेवणाशिवाय 
निव्वळ उचलून दिलेलें जें नोकराचें वेतन ते. 


। कोरडा पाषाण पु०७ कोराकरकरीत; उपदेशाचा 


ज्याच्यावर यत्किचित परिणाम झाला नाहीं असा; 
3० लोकां सांगें ब्रह्मज्ञान आपण कोरडा पाषाण 
आग खी० आली आग ( म्ह० आतिदृष्टी, 
प्रलय, इ० ) याच्या उलट द, वणड्यास म 
आगीस, इ०स म्हणतात.कोरडी ओकारी स्त्रा० १ 
१ घक्यांत बोटें धाळून मुद्दाम काढलेली ओकारी 


। (क्रिन्देणे,काढणें) ,रवाति न होतां घशाशी उचलून 


कोरडा 


४४० 


कोरणे 


क ०उमदळून येऊन छातीला हिसके वसणें( क्रि० 
येणे).कोरडी खाकरी खी ०मुद्दाम काढलेली खाकरी 
(क्रे्देणें,काढगे), कोरडी जांभई कॅ० जांभळी 
सली ० श्रप्रातिशयामुळे येते ती जांभई; ही निद्रा- 
सूचक नसते. कोरडी दारू स्त्री० वायवार. 
कोरडी भाजी स्त्री० पातळ नव्हे अशी जी भाजी 
ती; ज्या भाजीत रस राखलेला नाही अद्नी भाजी. 
कोरडी मेजवानी ख्ी० हल्वया खाद्यांची मेज- 
वानी; फळें, चिवडा, इ०्कांची मेजवांनी. 
कोरडी हवा स्त्री ०उष्ण,रखरखात ,किं०कडक हवा ; 
उ० सोलापूरच्या कोरड्या हवेंत तुमचा थंडीताप 


वरा होइल, कोरडें अंग न० गर्भविहीन पोट, तरत्तविलेडी असते तींत शिरकावून दार वंद करतात: 
कोरड्या अगीं तिका स्त्री० अ० व० व्यथे । 


वरगना [के० बढाया; पोकळ डोल. कोरडया 
अंगीं तिडका बोडक्या डोई लिखा पोटांत 
गभ राहिलेला नसतां तिढका थेण्वाचा वाहाणा 
करणें हास्यास्पद होतें,तसतेंच डोकीला केश नसतां 
लिखा झाल्याचें ढोंग करणें हास्यास्पद होते; 
निर्थक किं० न शोभणाऱ्या वढ]यांची टवाळकी 
ह्या वाक्याने केली जाते. कोरडे काम न० 
अंघोळ न करतां किं० अंघोळीच्या 
फर्णा,काजळ कुंकं,इ०रूप जो स््रियांचा प्रसाधनावाधि 
तो.कोरडें पिठले न० पातळ नव्हें असें म्ह० घट्ट 
पिठले. कोरडें साल ० वर्ष न० ज्या वर्षीं शेते 
पिकली नाहींत व कार्हाच उत्पन्न केल्प्राप्ति झाली 
नाहां असें साल किं०वर्प, कोरडया गाथा स्त्रीं० 
अ० व०खोट्या क्रं निराधार अफवा; दुष्टपणानें 
क्रें० वाल्लटपणानें समाजांत प्रस्त 
केञ्या, कोरड्या रांकाचा हिशोब जो हिशोब 


म्ह० अगदीं वरोवर 
करणें ), कोर्याल 
छा) अ०्भात,भाकरी र 
जा न की० नुत्तत खाववत नाईत 
“रून त्यांच्यावरांबर खावयाढा कढी, वरण 
नामी, भाजी,इ०जे पातळ पदार्थ करतात ते; ड८ 
व भाजी केली होती, पण ती आते 

सुळ मला चालली नाहीं;(वरच लोक 


केर ज्यात से शहा चाही 
ड्यास *या ऐवजी “तोडी डावण्यास? असा 


अगोदर वेणा 


। शब्दप्रयोग करतात ). कोरडे खाणें अडचण 
: सोसणे; कांदी बस्तूच्या अभावामुळ गैँरत्ताय 


| 


! सोसगें;उ०रामभाऊ माझ्या पैदतीला येणार नाहा? 


| नयेऊंद्या; मी काय ल्यांच्यावांचन कोरडे खाईन ? 


। कांतील वार्राक दृष्टीनें 


मला कोरडे तीन रुपये मिळता" मळा जेवण 
न मिळतां नुसते तीन रुपये मिळतात. 

कोरडा पु० चावूक किं० त्याचा फटकारा. 
( क्रे० ओढगें, ल्गावणें 1), 

कोरडढिकें, कोरडीक, कोरडुके,न ० १ दार बंद 
करावयासाठा दाराच्या एका पानास कुल्लें बसवि- 
लेले असतें. हें कुतरें दुसऱ्या पानाला जी मादी 


ह्या मादीला कोरडिक, कोरडीक, किं० कोरडुके 
म्हणतात. २ सूत काढावयाच्या चरक्याच्या 
चाकाच्या आसाला काटकोनांत बसविलेली जी 
ट्री असते ती; ह्या पट्टोच्या दुसव्या टोकाला जें 
भोक असते त्यांत बोंट घालून हें चाक फिरवितात. 
कोरडीक स्त्री०्वत्नाच्या मागाचा बैला वांधाव- 
याची जी दोरी ती. 

कोरण [ म० कोरणें ] खी काष्टादिवांताळ 
विवक्षित भाग छेदून करतात जो आकारविद्वप 
तो;खिडक्यांच्यावगैरे चौकटीच्या खालच्या ,वरच्या , 

किंभ्बाजूच्या लांकडांस खिडक्‍या लावल्या अपतां फट 
पडे नये,व एशिडक्यांची दारे आडावा म्हणून त्यांना 
जो खोलगट पन्हाळा किं० कंगोरा करतात तो. 
हाला ' घडी ? असेंही म्हणतात, 

कोरणी [ म० कोरणें ]स््री० १ कोरकामाच्या 
उपयोगाचें हत्यार ( कान केरणें,दांत कोरणे, गण- 
पाव, ६० कोरण्याचें शत्र,इ०), या अर्था,"कोरणें? 
अताही शब्द आहे.रकोरकामाचा जो व्यापार तो. 
र्त ल्क्ष्णेनें )कांदी पदार्थोतून कोणेकाचें द्रब्यादि 
उ 'फपरवुक्तेनें थोडें थोडे हरण करण्याचा जों 
व्यापार तो. 

_ करणे स० क्रि० काष्ठ, पाषाण , घातु, ३० 
कावर नक्षीकाम खोदणे /किं०पदार्थादिक विर्वाक्षित- 
रूप होण्यामाठी तो अविवक्षितभागरहित करणें. 
कोन, दांत, किं० अन्य कां पदार्थ. यांतील 
भशश काढणें, २ ( लक्षणेने ) कांहीं व्यवहारादि- 
विवाक्षितांश जितका निघेल 


कोरप 
तितका मोठ्या युक्तीने काढणें. &दांत कोरून 
पोट भरत नाहो मोठ्या कार्यास ल्हान साधन 
पुरत नाहीं; मोठ्या कायाचा बारीकप्तारीक साघ- 
नांनी निवोह होत नाहीं; क्षहक काटकसर करून 
फारशी मोठी शिलक पडत नाहा किं०्पडली तरी 


कत येतं नाही. 


४४१९ 


कोरप न० १ झगरें; भाकरी वगेरे भाजण्या- 


साठों किं० शेकण्यासाठी गोंवऱ्या पेटवितात त्या . 
२ बंदुकीचा काना. 

कोरपट्टी[म०कोर--पट्टी]स्ती०दुपट्टा ,इ०वस्त्रांस 
छावण्याकरतां जर्रांचा पदर आणे कोर मिळून 
एनेराळे पट्टे विणलेळें असतें तें .ही कोरपट्टी दुपट्टा ,३० 
कांस मागाहून शिवावयाची असते 

कोरफड [ सं० कुमारी ] स्त्री> एक ओपधी 
वनस्पात; हा खोकला, इ०कांवर युणकारी आहे. 

कोंरंब वि० जर्जर आणि नि्वोर्थ झालेलें किं० 
निःसत्व झालेलें( शर्रार , काष्ट ,इ०) . 

कोरबंद्‌ [ म० कोर किं० कोरबंदी म्ह० स्पर्धा 
यावरून ] वि० १ तत्सरी. २ चिरडखोर. 

कोरबंदी स्त्री ०१ शिपायांचें एका ओळींत उभें 
राहाणें; शिपाई, इ० कांनी एकसारखा धरला जो 
फरा तो. २ बरकस; स्पर्धा; मत्सर , 


कोरबू (-भू ) | कानडी शब्द धनगर । 


या अर्थी ] पु०्वारा जे बलुतेदार त्यांपैकां एक. हा 
धनगर जा्तांचा असून प्रवाशांची विचारपूस करणें, 


ओझी, इ० योग्य स्थळा पोचता करणें, रयते- । 
कडून सरकारधारा वसूल करणें, इ०त्याचा काभे ' 
असत .&कोरबूगिरी स्त्री०कोरवू ज्या ज्या कामांवर : 


नियुक्त अस्ततो तों समुच्चयानें. 

कोरवट [ म० कोरा ] वि० नवीनसर; ताजें 
किं० कोंवळें दिसणारे. 

कोरवण न० धर, छप्पर, इ० शिवण्याच्या 
क्रि० विणण्याच्या उपयोगाचें गवत 

कोरवाण (-न ) ([ म० कोरा --वाण (वर्ण)] 
वि० १६ मागावरून नुकतेच काढलेले व न रंगवि 
लेले , न खळ लावलेले ( कापड, ठाण, इ० ), २ 
२ अगदीं कोरे, सतेज, चकचकोत ( कापड 
मोती, दागिना , भांडे,इ०).न० कारेपणा, ( काप- 
ढाचा इ०),२हलक्या किंमतीचे वादी,इ०कापड तें 


कोरींव 


कोरवानू [म० कोर--वान्‌ (प्रत्यय ) वि 
न्हाव्यानें कपाळावरील केश कोरीसारखें दिसाव- 
याजोगें कापण्यास योग्य असा जो दहा बारा 
वपीचा मुलगा तो. 

कोरष्ठाण, कोरसाण [ म० कोरा--घाण ३ 


म्हणण्या इतकी मोठी रक्कम जमत नाहीं किं८ वर- ' स्त्री० कोरे वस्त, मडके, इ०कांस कोरेपणाचा जो 


' वासयेतो तो 


[ करतात 
कोरळ पु० एक वृक्ष; याच्या पाल्याची भाजी 
कोरा वि० १ नवा, नवीन, न वापरलेला 

तत्तद्योग्य व्यवहाराचे वहिवाटांत पडून नवेपणाचा 

चिन्हें ज्याची लोपलीं नाहींत असा. २ (लक्षणेने) 
विनमाहितगार: नवा; नवाशिका. ३ उपदेशा- 
कांचा ज्याच्यावर कांहों परिणाम झाला नाही 
असा: कोरडा; न बदलडेला; होता तसाच राह- 
लेला. ४ शुद्ध; न बिघडलेला. &कोराचा कोरा 
वि० अगदीं कोरा, कोरडा, उपदेशादकांचा 
ज्याचेवर कां्हाही संस्कार झाला नाहो अता 


: कोरा करकरीत वि० १ अगदीं कोरा, नवा 


। ( जोडा, वस, इ० ). २ कोराचे कोरा. कोराज्ञ 


न० न शिजावेलेलें धान्य तें म्ह० हिरवे तांदूळ; 
इ० जें धान्य तें. ( मिक्षेकचास घाला- 
वयाचें ). कोराज्ञकरी पु०, न शिजविलेल्या 


। धान्याची भिक्षा मागतो तो. 


कोरांटा, कोऱ्हांटा पु०, कोरांटी, कोऱ्हांटी 
स््री० [ सं० कुरंटक ] एक कांटेरी आणि सुवा- 
सिक फुलझाड. याच्या पांढरी कोऱ्हांटी , तांबडी 
कोऱ्हांटी, पिवळी कोऱ्हांटी, अद्या भिन्न भिन्न 
जाति आहेत. 

कोराळ जमीन स्त्री० तांबूस व विशेष सकत 
नसलेली जमीन, 

कोरी स्थ्री० विशषष सकस नसलेली जमीन,- 
जी इतर जामिनीवरोबर लांवली असतां तिच्यावर 
कर धेत नाहींत 

कोरीटक न० ( रत्नागिरीकडे ) कांबळी 
विणणाऱ्यांच्या मागाच्या दुसऱ्या टोकाकडचे एक 
साधनविशेष. 

कोरींव[म कोरणे ]वे ०खोदींव;पदार्थाचा नको 
तो अंश हत्यारांनीं काहून केलेली मूति, इ०. & 
कोरीव लेणीं न०अ०व ०डोंगराच्या गभांत खोदन 


। काढलेली लेणीं,(ही कला आपणां हिंदूंशिवाय इतर 


कोल 


कांणासही अवगत नव्हती ). कोरींव कातींव 
वि० सुवक, कळाकुतराचें, नीटस, नाजूक. 


कोल न० १ जप्त केलेलं, टांच आणलेले, कव- । 


जांत घेतलेलं जें उत्पन्न, मालमत्ता, ३० र्ती अरे 
कर्जाच्या वसुलीवात्रत;(1क्रे०्धरून ठेवगें,सोडणें). 
२ गल, कोली ( विटीदांडू, गोट्या, इ० खेळांत 
खणतात ती ). 


कोल वि० शरीरसामर्थ्यांने , ठुद्विमत्तेनें, ० 


द्रव्यबलानें जो कमकुवत ,असहाय ,किं० निवेल,तो . 
कोलकर पु० एक गांवकामगार; ह्याला 
* तराळ २ अंसाही दुसरा शब्द आहे. 
कोलंगडे, कोलांगडें न० मागें 'कुलंगडेंपहा . 
कोलळंगी स्त्री ठिणगी; ज्वाला कि ० ज्वालांचा 
झोत; ( क्रि० उडणें ) . [ रचें गवत , 
कोलडें न० २ एक धान्यावदोप, २ एक प्रका- 


कॉलळणे स० क्रि? २ गर्लांतून विटी दांडूनं । 


उडाविणें, २ ( ल्क्षणेनें ) दुसऱ्याच्या अंगावर 
लॉटणें; आपल्या अंगावर न घेतां दुसऱ्यावर ढक- 
लण ( क्राम, जवाबदारी , इ० ). २ वाऱप्रकरणा 
काणेकास कोणेकानें पराजित करणें 

कालता स्त्रा० ९ कोलात; पेटलेले जे ल्हानसें 
ठोकूड त; जळती [किं० पेटलेली धल्पी 


पणान एखाद्यावर केलेलं दाषारांपण; खां2 [कें ० 


नराधार दाोषारोपण; एखाद्यावर कोलती ठेवणें । 


० ताच्यावर खोटेपणाने किं० दुष्टाव्यानें कांही 
आळ घालणं 

कालदुडा, कोलदांडा पु०१ मस्त कुत्र्याच्या 
गळ्यांत बांधतात ते लाकूड ( त्याच्या मस्तीस 
आळा वसावा म्हणून ), २ अपराध्यास पढून 
नाता यऊ नये इत्याधर्थ त्याचे हातपाय एकांत एक 
अडकावून व मध्यें एक लांब लांकूड घाळून लाला 
वंधन करतात तें 


कालमडणें अ० फ्रि घडपडन पडणं; पाय 


सुरगळून, ठच लागून,जोराचा धक्का बसून, किंवा 


अन्य प्रकार,एकाएकां वाकडें तिकडें पडणें 


काोलमाडणं स०.क्रि० उलथून पाडणे, ल्वं- ! 


डून देणे ( वाऱ्याने झाड रट्टा मारून [कॅ० धक्का 
ऊन मनुष्यादि प्राणी १ 


कालमाडा अु० २ एका कुशीवरून दुसऱ्या 


४४२ 


हश”  धूर्तपणाबरदल फार ख्याति आहे.(कोल्हा हे ज्लीलिंगी 


' आरडणार्‌ को 


काऱ्हा 


| कुशीवर वळणें ( [करि० देणें ), २ एकाधाला धक्का 
। दण, ३ लांबणीवर टाकणे( कांहीं काम); क्रि० 
कालवा पु०्धरावर घातलेले जे गवत तें; (विशे - 
. पतः गत सालचें ) 


। _ कोलवाकोल,काळाकोल, कोलाकोली [म० 
। कोलणें]स्ली०्याने त्याच्या अगावर ढकलावे, त्यानें 


याच्या कें०तिसऱ्याच्या अंगावर ढकलावें,असा जो 
कोलण्याचा व्यापार तो;उडवाउडवी; टोलवाटोलव . 
काला पु० कोल्हा 
कांलाहल [ सॅ० ] पु०गलबला; गोंगाट 
. _ कोलेस्थ न०केत्येक कंडेजं गुळगुळीत बारीक 
: तंतूचे घर स्वतास राहावयासाठीं करतात तें. 
कोली स््रो० विटींदांडूच्या ॥० गोट्यांच्या. 
खेळांत खणतात ती गल, 
कोलीत न० जळत्या लांकडाची धल्पी. & 
: विशाच्याचे हातांत कोलीत स्त्री० दुष्ट माण- 
साच्या हातांत कॅ० सारापारविचारशन्य अशा 
॥णसाच्या हातांत दुसऱ्याच्या नाशांची साधने येण 
भयंकर अनथांचें कारण [आहे तें 
कांलेता स्त्री» खाजकोलती म्हणून जे झाड 
काल्ह्रा छा ( कवितेत ) माया, जादू 
काल्हा पु०, काल्ह न० एक वन्य पु; याची 


ख्य ).&कोल्हा! किं० कोल्हे काकडीला राजी 
ज्या वस्तूवर आपला हक्क नाहीं ती अल्प प्रमाणांत 
मिळत असली तरी स्वाथी मनुष्य खूप होतो 
अढळ कोल्ह मंगल गाय नेहेमी कर्कश आवाजाने 
देखील अडचणींत पडलें असतां 
. सौम्य आणि केविल्बाण्या स्वरानें प्रार्थना करतें 
| संकटांत सांपडलेल्या माणसाचा ताठा किं० |देमाख 
। नाहासा होतो. कोल्हे लागलें खेळांत प्रतिस्पर्धी 
। हरला असतां तुझ्यावर आमचा एक डाव 
! लागला? याअर्थी या वाक्‍या*ची योजना कर- 

तात. कोल्हेरेकण्यास बरूणे अंग आकुंन्चित 
। करून बसणें; (दबा धरून वसतांना वसतात तसें) 
। काल्हटकण्यास येणे ? वृद्धावस्थेस येणें; 

म्हातारपण येऊं लागणे, २ सूर्य, चंद्र, ३० 


मावळावयाच्या पंथास लागणें अस्तोन्सुख होणें 
कोल्हूकुट स्त्रा० ( ल्क्षणेनें ) दुजनांनीं सज्जनाची 
कळी [नंदा , ्कि० त्याच्याविरुद्ध चालाविलेली 


कोल्हाट 


४८२ 


कोशरें 


ओरड, कोल्हंभुंक (-भोंक) स्त्री» ९ कोट्ह्यांचें 
जें भोरडणें तें. २ प्रभात; अरुणोदय; नुकतें तांबडं 
फुटटूं लागल आहे ता वळ. कोल्हहूक स्त्रा० 
2 कोल्ह्यांचे ओरडण. २ एखाद्यावर तावातावाने 
जे तुटून पडणें तें. 

कोल्हांट न० खाला डाकें वर पाय करून एक 
वेळ हवेंत गरकन्‌ फिल्ून पुन्हां पायावर उभें 
राहावें अश्यी जी उडी ती. हिला कोस्हांटी उडी, 
कोल्हांटी स्त्री असेही प्रातशब्द आहेत ( फक्रि० 
मारणे ). 

कोल्हांटी [ म० कोल्हांटी ] पु० कोल्हांटी 
मारणे, दोरीवरून चालणें, उंच उभ्या बांबूवर 

डवें निजणे, इ०प्रकारचे कसरतीचे खळ करून 
उपजीविका करणारे जे लाक ते प्रत्यक 
(कोल्हांटीण हें ल्लीलिंगी रूप). & कोल्हांटःयाच 
डठारत्व न० कोरडें दिमाखदार भाषण 

कोल्हापुरी माप न० ( कोल्हापुरां माप माठ 
असते त्यावरून कुचष्टन ) अजस्त्र मोठ, फताड 
( जोडे किं० वाहाणा ) 

कोल्हारा पु० कारळ म्हणून ज झाड आह 
तें (त्याच्या पाल्याची भाजी होते ) 

कोल्हाळ [ स॑० कोलाहाल ] पु० कछोळ; 
रडण्याचा वगैरे गडबडाट, 

[वणे स० क्रि? 2 नर्वान मडके, रांजण, 
इ०ची कोरेपणाची घाण घालावेणें. २अर्नातिमार्गोत 
एकाद्याला निढावण 

कोंबरी स्त्री” अचिरपक्‍व जो फणस तो. 
कोवसा पु० वाली; लाता; अभय देणारा; 
एब्लाद्याच्या वतीनं पारिपत्य करणारा. 
कोंवळसर, कोवळसर [ म० कोंवळा ]वि० 
जरासा कोंवळा अतलेला. 
कोंवळा, कोवळा [ सं० कोमल ] वि० 
वोद्धिन्नतेमुळें किं० बाल्यावस्थेमुळे अकठोर, अप- 
रिणत ( शब्दशः किं० लक्षणेने );नाजुक (कस- 
लय, गन, ३०) अप्रखर ( किरण, उन्ह); अपक्‍व 
(फल,विचार इ०); अप्रगल्भ , अशक्त; अबल(वय 
पोर, वदधि ); ताजे ( अडें,-जून किं० निबर नस- 
लेले ); कच्चें ( दूध ,-गाय, म्हस व्याल्यानंतर ज 
काढतात व जे खरवसाच्या उपयोगी येत तें) 


% कोंवळा किरळा वि०नवीनच फुटलेला(अंकुर,. 
मोड, पान, फूल, इ०). 

कोंव्ळांक, कोवळीक [ म० कोंवळा ]स््री० 
कोवळेपणा; अपारेणत्त्वामुळें असणारा नाजुकपणा 
व अशक्तपणा; कोमलता. 

कोवा पु० कानफाटथे गोसावी वाळगतात ती: 
एकतारी; एक तार असलेलें तुणतुणे: कोंका . 

कोवा स्त्री ( वैदिकांच्या भाषेंत संकेताने ) 
विधवा, गतधवा . 

कोविद [ सं०] वि ( समासांत अंत्यपदी) 
विशारद; तज्ज्ञ; हुषार; निर्ढावलेला;?' उ० भाषा-- 
को/विद, अर्थशासत्रकोविद ,इ० . 

कोंविदार [ सं० ] पु० २ शिसवोंतील एक 
भेद. २ कांचन. ३ वाहावा. 

कोवी स्त्री० खोवरें काहून 2ाकून पाढ्यासारखी 
वापरतात ती नारळाची करवंटी. 

कोव्हाळा पु० ,कोव्हाळे न०कोहळा,-ज्याची 
भाजी, सांडगे, इ० करतात; तो शाक्तिवडैकही. 
आहे. 

कोव्हाळी स्त्री०८कोहळे जिला लागतात तो वेल; 
कोहाळयाचा वेल. 

कोश, कोष | ख० ] पु० १ पात्र, बारदान 
( सामान्यतः ). २ खाना, भांडार, ३ भाषेतील 

ह०चा सार्थ जो संग्रह केलेला असतो तो 

४ तलवार इ०कांचे .जें मेण किं० म्यान ते. ५ 
कमलांदि पुष्पांचा कळा, किं० मिटलेले कमलादि 
पुष्प.६ रेशमाच्या किड्यांचे घर. ७ ( वेदान्तांत) 
आत्म्याभोवती जीं पांच आवरणें आहेत ता प्रत्येक; 
( पांच आवरणेंः--अन्नमय, प्राणमय , मनोमय , 
विज्ञानमय आणि आनंदमय ). ७ आवरण, घर, 
आच्छादन ( साधारणतः ). ९9 कोदाकार पु० 
भाषेंतील शब्दादिकांचा सार्थ संग्रह करतो तो. २ 
तलवार इ० कांची म्यानें करतो तो कारागीर .>२ 
रेशमाचा किडा १९ कोशान्तर्गत ). काणाध्यध्ष 
पु० खजिनदार; राजादिकांच्या द्रव्यसमहावर ञो 
अधिकारी नियुक्त असतो तो 

कोड [ सं० क्रोश ] पु० कोस; दोन 
अंतर. 

कोंशरें, कोशेरें [ सं० कोश ] न८ रेशमाचे 
खरखरीत किं० जाडेंभरडें वसन. 


मैलांचे 


कोंशा 


४४४ 


२ 
काहळा 


कोला [ म० कोश ] पु० २ प्रायः खेत र्किं० 
'पीत वर्णाचे रेशमाचे डोक्या" पट्यासारखे वांधा- 
न्॒याचें वलन. ररेशमी वल्न ( सामान्यत: ) 
कोश वि० किंचित्‌ काळसर (गाय रेल ,इ०) . 
कोंलिंदा पु० कोर्चिंदा नावांची एक वनस्पात . 
[हिला कंद येतात व ती ओषधोपयोगी आहे. 
कोशिंब पु० एक वृक्ष, & कोडदिंबी स्त्री० 


कोशिंबाची वी, कोदिबेळ न० कोरश्रिध्यांपासन | 


काढलेलं तेल, 

कोशिबरें न० एक प्रकारचा तांदूळ. 

कोशिब्रीर,कोडदिबरी स्त्री० काकर्डा ) सुळा, 
इ०किसून त्यांस तिखटमीठ लावून जे तोडॉलावण 
करतात तें. 

कोशील [ फा० कोषिस_ ] स्त्रो० १ प्रयत्न, 
"कष्ट, परिश्रम; (क्रि करणें ). २ पराकाष्ठेचा 
द्ययत्न. 


कोक्षेटा ५ु०,कोडोटा,स्री० कोशेरा पु०[म० 


कोश ] १ फणसाच्या आठळा।वर जें पातळ पांढरे । 


कवच अततें, किं० अन्य फलांदिकांवर जें पातळसर 
वेन ॥कि० आच्छादन असतें, तें. २ रेशमाचा 
किडा किंवा तब्जातीय अन्य किडे यांचें तंतुमय घर . 

कोष्ट [ सं० कुष्ठ ] न० कोष्टकोळंजन, 

कोष्टक न० पुढें कोष्ठक पहा. 

कोष्टी पु० १ सूत काढून त्याचें वक्न विणून 
उपजीविका करणारी एक जाते किं० तब्जातीय 
-इसम. साळी लोक हाच धंदा करतात पण ते 
कोष्ट्याच्या जाताहून भिन्न आहेत. २( लक्षणेने 3 
कोळी ,-जो घराच्या कोपऱ्यांत आणि सांदोकोंदीत 
आपलें तंतुमय घर करतो. 

कोष्ट.[ सं? ]पु० २ पोटांतील जो कोठा ता. 
२ आम्न, मूत्र, आमने, रुधिर, आणि अन्न, यांची 
शरीरांतील स्थानें. ३ धान्य तांडीविण्याची कोठी; 
कोठार. खोली ,गृह.8क्रोष्ठबंधक वि०्कोठ्यास 
निरोधकारक; मलावरोधक. कोष्ठझाछ्ठे स्त्री० 
कोठ्याची शुद्धि, साफ असणें, कि० निरमलता 
१ सेचकानें होते ती ), 


के ) कोष्टक [ सं० ] पु०,न० १ आडव्या । 
दोन रेघांवर उभ्या दोन रेघा ओढल्या असतां पडतें । च्या जातीचें एक फड ज्याचे आपण सांडगे 


'त धर; आडव्या , उभ्या , तिरकस /इ० रेघा काग- 


दावर आखून किं०कागदाला घड्या पाडून जे रकाने 
वगैरे पाडतात ते समुः्चवानें; किं०अशा रकान्यांत 
दिलेली माहिती; उ० पंचांगांतील,अंकगणितांतील , 
भूगोलांतील, इतिहासांतील, ज्योतिपनथांतील , 
कोष्टके. 

कोष्ठ (-पोकोळंजन, कोष्ट(-९ )कोळिंजन 
न० एक औषधी. 

कोष्ण [ सं० ] किंचित्‌ ऊन किं०गरम;कोंबट 
( पाणी, अंग ,इ० ). 

कोस [ संग्क्रोश ]पु० दोन मैलांचे अतर किं० 
परिमाण; आठ सहस्तर हात लांब जें मागंप्रमाण तें. 

कोस [ खं कोश ( आच्छादन ) ] पु० 
सर्पाची कांत . 

कोस, कोस [ म० कूस ]पु० युक्त आकारांत 
वक्रतेमुळें येतो तो. न्यूनाधित्रयदोष ( भिंतीला 


! कलल्यामुळे पोट येणें, इ० स्वरूपाचा ); घर, 


शेत, पटांगण, इ० च्या आक्रर्तात काटकोनाला 
आणि सरळ रेषेला न जुळणारे भाग, (क्रि० येणें, 
होणें, जाणे ,निघणें, काढणे ,जिरणे ,जिरवणें); उ० 
पुण्यांत घराला कोस ठेवीत नाहींत;मुंबईमध्यें हजारो 
घरांना कोस दिसतात. 

कोसला पु०णकप्रकारचा रेशमाचा कडा ,-जा 
आपणास रहावयाकरतां कोशेरा करतो.२ कोशरा , 
कोश . ३चकमकीवरून पाड विलेली ठिणगी ज्याच- 
वर पाडवितात तो * कप १, 

कोसंळणें अ० [क्र० ९ विशकलित होऊन [कं ० 
मोडून धाडादेशी जमिनीवर पडणें [कॅ० आदळणें 
( शब्दशः किं० लक्षणेने ); उ० भिंत, घर, झाड, 
र्कि० रचलेला व्यूह, राज्य ,सिंद्ासन ,इ० कोसळणें. 
२वेगाने कि०सोसास्यानें भूमीवर पतन पावणे [क० 
आदूळण ( शब्दशः किं० लक्षणेने ); उ० वीज; 
पाऊस ? वादळ, ४० र) किं० फलं 9 पुष्पे, किं ० संकटे १ 
अनथ, ३० कोसळणें, ३ ( लक्षणेने ) एखाद्यावर 


बाद[दिप्रसंगीं तावातावानें आणि कडाअ्यानें तुटून 
। पढणे किं० घसरणे, 


कोसील [ फाळ्कोषीपू ] स्त्री ० प्रयत्न, परि- 
श्रम, खटपट , 


कोहळा, कोहाळा , कोहाळा पु० भॉपन्या- 


करतां, कोहळो, कोहोळी, कोहोळी स्त्री० व 


कोळ 


कोहळें,कोहाळें,कोहोळेंन ०अद्णींही या शब्दाची 
अन्य र्ये आहेत. & कोहोळेंपाळ पु० कोन्या" 


पासून करतात तो पाक. हा शक्तिवर्धक अप्ततो. 
कोळ[ म०कोळणें ] पु०१ ज्यांत चिंच,आंबा , 
आमसुले, ० कुसकरलीं आहेत असें घट्ट किं० दाट 
पाणी, ताक, ३०; चिंच, इ०्च्या अकाचे पाणी, 
०.२ अक्शा तर्‍हेनें कुसकरलेली चिंच, इ०.३ ण्क 
मुठभर तिळाची रॉपरडी. कोळ होणें केंन्वाळून 
कोळ होणें १ पूर्णपणें वाळणें किं०शुष्क होणे .(पानें 
फुलें,इ० ). २ अक्रुसणें, सुरकुतणे, रोड होणें, 


>. 


(त्वचा ,>शरीर ३०) ,चिरगुट, कागद, ३० जळून 
कोळ हाणें चिरयुट ,कागद इ०पूर्णपणें जळून रक्षा- 
रूप हाणें. 

कोळं पु० १ कणाची किं० दुसऱ्या - 
देण्याची फेड किं० भरपाहे होईतोंपर्यंत त्या किम- 
तीचा अडकावून ठेविंलेला पदार्थ, जनावर, इ०. २ 
खाडीचा लहानसा फाटा; खाढीची शाखा. 

कोळऊ स्त्री० हैस, ड॒कर, ३० च्या अंगावर 
पडते ती ऊ. 

कोळखंड न०, कोळखांदा एु० बैलाच्या 
खांद्यावर उंचवटा असतो तो. 

कोळंगा पु० निखारा. _ 

कोळंगी स्त्री” जळत असलेल्या लाकूड, गवत , 
पातेरा , इ०तून उडणारे भाग किं० ठिणग्या . 

कोळंजणें अ ०क्रि०१ जळणारे लांकूड,कोळसा , 
इ० चुलींतून ॥कि० भट्टोंतून बाहेर काढून बाजूला 
डेवला अप्तता तो जागच्या जागीं जळून रक्षारूप 
आहे) .२ फार दिवस उन्हातान्हांत प्रवास केल्यामुळें 
अंगांची त्वचा काळी होणें; उन्हाने काळवेडणें. 

कोळंजन [फा० खोलंजन्‌ ] न०कोएठकोळंजन 
ह्या नांवाची औषधी. 

कोळणें स० क्रि० १ चिंच, आंबा, आमसूल, 
०तील सत्त्वांश काढण्यासाठी ती पाणी, ताक, 
इमध्यें कुसकरणें. २ ( टक्षणेने )अक काढून घेणें. 

कोळपणी स्त्री कोळप्यानें शेतांताळ गवत 
काहून टाकणें. खालीं कोळपें ? पहा . 

कोळपणें अ०क्रिे ९ अभीने किं० सयीच्या 
उन्हाने होरपळणें किं०्काळवंडणे (तोड अग, दे०). 

धुमसणें. 


होणें ( ह्या अर्थी कोळपर्णे ? हें रूप अधिक रूढ । 


४४५ 


कोळशीण 


नस्ली चन 


कोळपें न०, कोळपा पु०शेतांतील गवत उप- 
टून काढण्याचें एक आम्त. 

कोळंब पु०, न०, कोळंबा पु० एक प्रकारचे 
तांत्रूस आणि खरखररांत गवत; हें घरावर आच्छा- 
दन घालण्याचें कार्मी बहुधा योजितात. ह्याला 
“तांतट? असेंही नांव आहे. 

कोळंबा पु०तांदुळाची एक जात. 

कोळंबी स्त्री० एक प्रकारचा मासा. 

काळेबें(-भे)न०जनावरांना पाणी पाजण्याच्या 
कामाचें एक पात्.(मातीचे). २फुल्झाडाची कुंडी. 
2 राहाटाच्या लोट्याचे पाणी ज्यांत पडतें आणि' 
ज्ञे रहाटाच्या मध्यभागीं ठेविलेलें असतें तें 
लांबोडें पात्र डविदीर ३०चें ओकतीने पाणी काढ- 
ण्याप्ताठौं सु*माडाच्या वुडख्याचें किं०पातूर्चे पाळ 
केलेलें असतें ते. ५ भाजीपाल्याच्या वाफ्यावर 
होंदांतून पाणी उडविण्याचें लांबोड्या आकाराचे 
पात्रविशषष. 9 

कोळवण न० उत्तर कोकण; वसई, कल्याण, 
ह्या शहराच्या उत्तरेकडचा कोंकण प्रान्त; यांतः' 
प्राचीन काळां कोळी लोकांची प्रायः वसाते असे. 

कोळावेणें स० क्रि चिंच, इ०पाण्यांत कुस 
करून त्यांचा सच्तवांश काढणें. 

कझोळवाड स्त्री”) कोळवाडा' पु० कोळी 
लोकांच्या वसतीचा प्रदेश, टापू, [्के० मोहला. 

ळोळवें न० १ चिपट्याच्या अध्या इतकें परि- 
माण. २ घराच्या चांघईला चिकटून उभारलेले 
छप्पर, ३ पडर्वांचें छप्पर घरांत शिरतांना डोवयाला 
आपटू नये म्हणून छप्पराचा पुढचा भाग कमानी 
तारखा किं० अर्धवर्तुळाकार केलेला असतो तो.. 
४ वेलाचें वरिंढ. & कोंळव्या'चा वांसा घडीघडी 
लागे वारंवार ज्याचा गांठ पडते किं० संबंध घडतो. 
अशा माणसाला आपण कांही कारणांवरून दुखविले- 
क्त० नाखुष केळें असतां तो आपणास दरखेपेला 
हिणावतो आणि लाजवितो. 

कोळक्षी स्थी०१ काजळी . २ेदिव्याच्या वातीचा 
किं० मश्यालीचा जढून सुरदाड किं० निःसत्त्व 
झालेला भाग. २ जोंधळ्यावर पडणारा एक प्रका- 
रचा रोग. 

कोळशीण (-साणं ) स्त्री० एक वनर्पाते: 
तिचा उपयोग कोळ्याच्या देशावर करतात. | 


कोळप्ट्क 


. कोळशक, कोळशीट, कोळशेटे, कोळिष्ठक 
[म कोळां--शौट ] नन्कोळ्याचे तंतुमय घर; 
अश्शा घरांचा घुजवुजाट, [:लांकूड, इ० ) . 

कोळसंडणें अ० क्रि०्धुमतत राहाणे (गोवररा , 
कोळ्सन पु०, न० एक प्रकारचा कुल्ला. शि 

कोळसा पु०विझलेला निखारा . &कोळांतलें 
मार्णाक न०,कोळशाची अंतरपाल स्त्री ०आते- 
शय काळा माणूस, कोळसा किर्ताही उगाळला 
तरी काळाच ८ वाईट मतुष्याला कितीही सवलती 
दिल्या तरी तों वाईट कामच करणार.२वाईट माण- 
साचा,किं०गोष्टींचा , कितीही सहानुभूतिपर विचार 
केला तरी तो किं०्ती वाईटच आढठून'येणार;वाईट 
माणूस, इ०वाहेरून आणि आंतून वाईटच. [ पहा. 

कोळाशेंदा, कोलालघिदा पु०खाली कोळिप्णा 

कोळ! पु० एक प्रकारचा डांस. 

कोळांजन , कोळिंजन [ फा०कोलंजन्‌ ] न० 
कोष्ठकोळिजन जिला म्हणतात ती औषधी. 

कोळिवडा [ म्कोळी--वाडा ] पु० कोळी 
लोकांच्या वसतीचा प्रदेश . 

कोळष्णा पु८ एक वन्य पु; ह्या शब्दाचा 
इतर रूपें “कोळिसरा, '*कोठिस्ता ,? * कोळसुंदी ! 
“कोळसुना ,' ३० आहेत. 

कोळिसरा पु० एक किडा, 

कोळिसरी स्त्री८एक वनस्पति. 

- कोळिस्ता , कोळेस्रा पु०८कोळिष्णा. रकोल्हां- 

स्यांतील एक भेद. 

कोळी पु हिंदूची एक जाति; ह्या जातीचे 
लोक मासे धरून, होड्या चालवून, किंल्वन्य पशु 
मारून, उपजीविका करतात. 

कोळी पु० एक कडा; हा आपल्या अंगांतून 
तंतु काटून त्यांचें स्वतास घर करतो आश त्यांत 
माझ्या वगैरे पकडून खातो.&कोळ्याचे सूत.न० 
कंटाळवाणी हकीकत. कोळ्याचे जाळे न० 
विरावारित 1० झिरज्ञिरीत चिरगूट 

कोळी पु पाण्यांतील मासे पकडून खाणारा 
एक पक्षिविशष, 

कोळी पु दिव्याची वात कि०्मशाठ याचा 
"अडून मुरड आणि नि:सत्व झालेला भाग,-जो 
झाडून शकला असतां प्रकाश उज्ज्वल होतो. 

कोळीण खलीव्कोळी जात्तीची ल्री. 


द कॉल 


कोळे न० २ व्रेलाच्या पाठीवरचे वारेंढ. २ 
कोळलखंड, [ किडा; कोळिसरा. 

कोळेसरा पु०रेंशमाच्या किड्याच्या जातीचा 

कॉरेल्य [ सं० * कुटिल ? पासून भा० वा८ 
ना० ] न वाकडेपणा; लवाडी ; कापस्य.पु ० 
चाणक्य नांवाचा एक मुत्सद्दी, 

काडुंबिक[सं० [कुडुंबासंतरंधी चे;कुटुंबाविघयाच . 

कातुक [ सं० ] न? इच्छा, २ उत्सुकता . 
२ अज्ञासा. ४ आनंद. ५ क्रोडा. ६ ल्म- 
कैकण, ७स्वागत, ८गान, ९आश्चयं. ५० आपल्या 
आवडीच्या किं० प्रेमाच्या वस्तुसंभधानं जं समाधान 
वाटते तं, कि० ह्या समाधानामुळें त्याचें जे 
गौरव केळे जातें तें. & कोतुकाक्र्या स््री० 
विवाह, ल्झ़. ातुकतोरण न० विजेयतोरण. 
कोतुकी वि० रंगेल; खेळाडू; खळकर. 

कोतृहल [०] न० ? इच्छा, २ जिज्ञासा, 
२ उत्सुकता. ४ नवल. ५ आश्चर्य वाटविणारी 
वस्तु; आश्चर्यकारक वस्तु. 

कोंदरी स््री० एक प्रकारची वेळ चवेण, 

कोनबो वि? विचित्र; प्रचंड; अगडबंत्र; 
जगडव्याळ, 

कापीन [ सं० ] न० युद्यांग; उपस्थ, २ 
लंगोटी, ३ फाटके वसन. ४ पाप दुष्कर्म, 

कोमार [ सं० ] वि० ९ तरुण, २ नाजूक. 
२ कातिकेयासंबरधाचे,न० १ बालपण ( पांच वर्षो- 
पयंत ); ल्हान वय ( सोळा वर्षांपर्यंत ).&कोमा- 
रभत्य न० बालसंगोपन , 

कोसुदी [स ] स््री० १ चंद्रप्रकाश » चेद्र 
रथा चेदिणे, उ. ( लक्षणेने ) अंदभकाझा- 
प्रमाण जे शीतल, आल्हादजनक, किं० मनोहर 
आहे ते ( होमुख, इ८ ). रे यथाच्या नांवा पुढे 
९०'स्यावर प्रकाश पाडणारे, ८चें स्पष्टीकरण कर- 
शार, चा अथे सुलभ करणारें, इ० अथी लाव- 
तात; उ तर्ककोमुदी , सिद्वांतकोमुदी , ३० . & 
कासुदादक्ष पुढ दिव्याची बेक कि०  ठाणवई, 

कोळ न० आच्छादनार्थ घरावर मातीचे पन्हळ 
१ ग पक्के भाजून घालतात ते प्रत्येक, कौले प्राय: 
तान प्रकारचा असतात; मंगछुरी किं० विलायती 
कोल, चेपरी [क्रि थालीपिठी कोले, व नळे. & 


छंकादयाच्या घरावर काल न राहूं देणे त्याचें 
कुटंब्र किं०घर सवंस्वीं वि्वँसिणें (आशिक दृष्ट्या) 

कोल [ अ० ] पु० १ मरकार शेतकऱ्यांस 
: तुह्मांस इतकी सूट दिली, ? * प्रसंगीं तुह्यांस 
साहाय्य करूं, ? इ० प्रकारचें जें आश्वासन किं० 


४०४७ 


' क्रम 


। केळे तें शेत. वि० तरकारांतून कोलानें घेतलेले 
' शत, ३०. 


: अभयपत्र दंत त. २ दत्रस आपल्या सुलखातून 


जावयाकरतां दिलेलें अभय॒पत्र. ३ कांही एक कार्य 

रण्याविषया देवीची आज्ञा धेण्याकरतां तिच्या 
अंगास तांदूळ, सुपाऱ्या, फुटे, ३० लावतात तां 
हृ तादळ 
आहे असें मानतात. & काल देण देवीने आज्ञा 
देणें. कोल लावणें देवांच्या अंगास फुले इ०्लावून 
तिची आज्ञा भागणे. कोलनामा सरकार शेतक- 
र्‍यांस जें आश्वासनपत्र किं० अभयपत्र देतं ते 
(“ कोल? याचा प्रथमार्थ पहा ). कोंलप्रसाद पु० 


० खाला पडल म्हणज दवाचा आज्ञा 


कोलीन [ सं०] न० ९ दृष्ट वार्ता, अफवा; 
उ० मालविकेसंवरंवा आपण कांहीं कोलान ऐकले 
कां ? २ लोकापवाद, आळ 

कोलू स्त्री ० पोटांत होतो एक रोग.तो 

कोशल, काशल्य [स०] न० १६ कसब, 
कारागिरी, वाकबगारपणा, कला ( हस्तादिकांचे 
ठाया असते ती ). २ घुशाली, सुखरूपता , क्षेम 

काशालिका, कोशली [सं०] स्त्री” आठवण 
म्हणून, किं० प्रेमाखातर, जी कांहीं वस्तु नजर 


' करतातती. २खुशालीबद्दल |वचारपूस करतात ता 


( “कोल? याचा ततीयार्थ पहा ) १देवी कोल देऊन । 


अनुग्रह करते तां. २ देवाचा आज्ञा मागण्याकरता । 


गुरव तिच्या अंगास तांदूळ, सुपाऱ्या, फुलें, ३० 
लावतो ती, 

कोला पु० एक पालेभाजी. 

कोला [ हिं० कोनूला ] पु० प्क प्रकारचें 
मोठें नारिंग द 

कोलाफोक वि० १ कोवळे, जोमदार, आणि 


फोकासारखें ताठ आणि सरळ ( झाड, इ० ). २ । 


तरुण, जोमदार आणि ताठ, असे । ह... व्य 
(ब्याणेत तुन तरणा आया १ “”_  'वनासेक वि० करवतनाक्या ( एक मासा ). 


सुरूप किं० सुरेख ( म्य ) 
कोलार [ म० कोल ] न० काले घातलेले 
घराचं छप्पर [(ग्रह) 


कोलारी [ म० कोल ] वि० कोलं घातलेले । 


कोलारू(-र) [म० कोल]विठमाय्यावर कॉले 
घातलेले (घर); यांच्या उलट माळवदी क्रि केंबळू . 

कोलावण [ म० कौल? याचा २९ अर्थ पहा ] 
स्री० कांहीं का्यीकरतां सरकारकडून कोल घेण्या- 
करतां जें द्रव्य द्याव लागत त 

कौलिक [ स॑० कालऱशाक्त पंथ ] पु० शाक्त 
लोकांतील एक भेद किं० पंथ, किं० तदनुसारी 
श्सम 

कोली [ म० “कॉोल'याचा प्रथमाथ पहा ]स्त्रा० 
सरकारकडून कोल घेऊन नव्यानेंच किं० प्रथमच 


कोशी, कोदह्यीकानडा, कानडा पु० एक राग 
( संगीतांतील ) 

कोंशेय [ सं० काश ] वि० रशमाचे ( वल्ल 
सूत्र, इ० ). न८ रेशीम कैे० रेशमाचे वस्त्र .. 

कोसुंभ [ सं॑० ] वि० कुसुंब्याच्या रंगाचे 
( वक्त, रंग, इ० ) 

कोस्तुभ [ सं० ] पु० श्राविष्णूच्या कंठांतील 


। भणि किं० रत्न. समुद्रमंथनाचे वेळीं जीं चवदा 
। रत्ने निघाली त्यांतील हें एक. 


क्‍्यारी [ सं० केदार; ।हें० कियारी ] स्त्री० 

भोंवतालीं फरसबंदी करून मध्यें फुलझाडें लावण्या - 
करतां जागा राखतात तीं. 

_ क्रकच [ सं० ] पु०, न० करवत. &क्रक- 


क्रतु ( सं० ] पु० यज्ञ. 

क्रदंतकाळ ७० कृतांतकाळ; कर्दनकाळ. 

क्रम [ सं० ] पु० १ कांहा ॥वाशेष्ट नियमास, 
तत्त्वास, पडतीस, [क० शिस्तीस़ अनुसरून अत्त- 
लेला जो मार्ग कें? परिपाठ तो; उ० नित्याचा 
क्रम, शिक्षणाचा क्रम, सृष्टीचा क्म, चक्रनेमिक्रम, 
इ०. २ कांहों विशिष्ट नयमास. अनुसरून 
असलेली जी रचना, मांडणी, किं० परंपरा ती; 
उ० अभ्यास केला नाहीस म्हणून नापास झालास हें 
क्रमानेंच उपपन्न होतें; उ० कवायर्ताकरतां आपा- 
पल्या उंचीप्रमाणे एकाखाली एक उभें रहा 

णीही क्रम मोंडूं नका. ३ अनुक्रम; उ० क्रमांक 
उ० संध्येतील नांवे ज्या क्रमाने आलों आहेत त्या 
क्रमानें म्हण; ३० विष्णू , गणेश, आणि शिव, या 


क्रमण 


क्रेमान जर नांवें लिददिलो असर्लास तर त्याच्या 
बायकांची लक्ष्मी, सरस्वती, आणि पार्वती , अर्शी 
अनक्रमें नांवे लिही. ४ जाणें; गाते, ५ झडप 
घालण्याच्या वेळचें संस्थान किं०पवित्रा, ६ संहिता 
म्हणण्याचा एक प्रकार ,-यांत प्रत्येक खेपेस मागील 
एक शब्द सोडून पुढील एक म्हणावयाचा असतो 
&क्रमपाठी पु० क्रमानुसार वेद म्हणणारा, जटा- 
पाठी, धनपाठी , शाखापाठो, हे वेद म्हणणाऱ्याच 
अन्य प्रकार आहेत. क्रमप्राप्त /वि० १ परंपरन 
मिळालेले किं०्चालत आलेलें;पिढीजाद.२ आंघान, 
(के०परंपरेनें जे घडते तें ( विधान, ४० ) क्रमर्भग 
पु० अनियमितपणा. क्रमशः , क्रमतः क्रि० 1व० 
पायरीपायरीन; हळूंहळूं; ओघानं, क्रमाक्रमान 
क्रि चि० क्रमश ्ी 

क्रमण [ सं० क्रमूच्च्चालण; जाण ] न० 
चालणे: अनसरण आक्रमण; उ० मागेक्रमण 

क्रमणा [ सं० ] स्त्री” चालण; क्रमण कर 
ण्याचा व्यापार [किं० रीति; घालविणे; लोण; 
उ० कालक्रमणा, 

क्रमणें, क्रामेणें [ सं० क्रम] स० क्रि० १ 
आक्रांत करणें ( मार्ग ). २ घालविणें ( काल ). 
३ उहंधिगे, ४ दूर लोटणें किं० तारणें. 

कय [ सं० क्रीस्विकत घेणें; अदलाबदल 
करणें ] पु० १ विकत घेणें; विकत घेण्याचा 
व्यापार. २ अदलावदल.&क्रयविक्रय पु० विकत 
घेणें आणि देणें हे दोन्हीं व्यापार; देवाणघेवाण; 
खेरदीविक्री . 

क्रव्य [ सं. ] न० १ हिरवेंजे मांसतें. २ 


मांस खाणारे जे राक्षस, व्याघ्र, सिंह, ६०ते: प्रत्येक 
क्रांत [ सं० ] वि० आक्रांत; उत्तीण केलेले 
क्रांत [ सं० ' क्रांति ? यापासन अशुद्ध रूप ] 
स्प्री० चोर, टोळ,शत्र, इ०कांची धाड कि० हला 
क्रांतणे [सं० क्रांत ] स० क्रि० १ आक्राभेणें 
पादाक्रांत करण ( दश, टापू ). २ भूक, तहान, 
आजार, चिंता , किं० झोप, यांनीं पछाडणें किं० 
नेजार करणें किं० व्याकुळ करणें 
अते[सं०]स््री०१पूव कल्पना, विचार घटना 


मानवी किं० नैसर्गिक कारणानं एक 
1 एकाएक 
लक्षण असा घडून यंत ्का 


1 ता बदल, किं० फरक 


४४८ 


- न पाळणारा , क्र ध्ये ( 
मांस (सामान्यतः) .&क्रव्याद, क्रव्याद पु० हिरवे | यापद्‌ न० वाक्यामध्ये क्रिया 


र्‍ 


| 


1 


क्रिया 


मन्वंतर घडविणारी नवीन विचारांची येते जा लाट 
ती; उ० रूसोच्या गंथांनी फ्रेंच लोकांच्या ।व्चा- 
रांत विल्क्षण क्रांति उडवून दिली. २ विघववृत्ता- 
पासून विवाक्षित सर्यादियहाचें दक्षिणोत्तर अत्तते 
ज॑ अंतर तें. ३ राजानें प्रजाजनावर किं० चोरांनी 
रयतेवर घातलेली धाड. &राज्यक्रांति स्त्री० 
राजकीय स्वरूपाची क्रांति; पहिली राज्यव्यवस्था 
बदलन तिच्या जागीं नवीन स्वरूपाची दुसरी राज्य- 
व्यवस्था स्थापित होते ती. फ्रान्समध्ये अद्या 
प्रकारची राज्यक्रांति ३०स० १७९९ मध्यें झाली, 
क्रांतिवृष्त न० तारांगणांतून सूर्य ज्या वर्तुळ 
मार्गाने फिरतोसा दिसतो तो. 

क्रिमि [ सं० ] पु० कामे; किडा; जंतु. 

क्रिया [ सं० ] स्त्री १ कति; प्रत्यक्ष कांही 
कार्य करणें; उ० क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थ आहे, 
२ मृत माणसाचे जं उत्तरकर्म ते. ३ रासायनिक 
वगैरे परिणाम; एका वस्तूचे दुसऱ्या वस्तूवर 
स्थित्यंतर घडविणारे जॅ कार्य होतें तें; उ० ओष- 
धांच्या क्रियेने आजार वरे होतात. ४ हालचाल; 
चचलनवलन: व्यापार; उ० तिच्या हातांपायांच्या! 
क्रिया एकदम बंद पडल्या: उ ०श्वसन क्रिया ,क्रिय! 
धरणें., क्रियेला जागणे एकाद्याने जीं चांगली कृत्ये 
केलेलीं असतील तीं स्मरत राहाणे. क्रिया टाकणें 
सोडणे, सांडणें,किं०निसरणें एकाद्यानें जीं कांडी 
चांगला कृत्ये केलळलां असतील ती विसरून जाणं, 
क्रयाकमांतर न० ओव्वदाहक क्रिया: उत्तराक्रया 
क्र्‍यानष्ट 1० १ कृतघ्न .२शपथ मोडणारा; वचन 


वाचक जें पद ते,-जेणेकरून वार्‍याची समाप्ति 
होते. क्रियाबाळ पु० ( कायद्यांत ) अप्राप्त 
व्यवहार जो कोणी तो; लोकांव्ररोबर देणें, घेणें, 
३० व्यवहार करण्यास अम्रोढत्वाने अयोग्य जो 
कोणी तो. फ्रियाभ्रष्ट वि० १ कृतघ. २ वचन- 
भंग करणारा; वचनानरूप न वर्तणारा. ३ नित्य 
कमे चाल्ढकलीवर लोटणारा , किं० तों अनार्खेरन 
कशीतरी करणारा, क्रिवारूप न? ए्का धाव: 
पासून वचन, पुरुष, काल, इ० भेदानें अनेक 
क्रियापदे होतात तां प्रत्येक, क्रियाचाचक वि 
( व्याकरणांत ) क्रिया दर्शविणारा. क्रियावानू, 
वि० शाक्ञविहित कमे यथासांग करणारा 


क्राडण 


४४५९ 


कशणे 


कोणी तो; शास्त्रविहित कम कवळ जाणतो असा । 


नव्हें तर तीं प्रयक्ष करणारा जो कोणी तो 
क्रिय्राविशाषण, क्रियाविशेषण अन्यय न० 
ज्या पदाचा विरषणत्वेकरून साक्षात क्रववर 
अन्वय होतो, कर्मादि कारकांवर हांत नाहा त 
क्रियाश्रय पु०कत्ता; घातूपात्त क्रिया ज्या कारका- 
वर प्राधान्प्रेकरून राहत ता 

क्लांडणे | सं० खेळणें ] अ० क्रि०्काडा 
करणें; खेळणे; वागडणें | 

क्रीडन न०, क्रीडा स्त्री० [सं० खेळणे] 
मनोरंजनाचे जे अनेकविव व्यापार ते प्र्क;खळ 
विहार; केलि.&8क्रीडाकलह पु०लट्यया रागाच्या 
आविर्भावानें गमतीखातर केलेला कल्ह.क्रोंडागृह 
'क्रीडापैदिर न ०्केलिसदनवेहारमादर क्लोडाम्‌ग 
पु० १ होहेखातर वाळगलल हारण माकड, इ० 

( लक्षणेने ) कर्तव्य सोडून विषयांच्या नादों 
ऱ्लागलेला माणूस; रंगेल गडी 

क्कीत [ सै० क्रोच्चवकत घण ] वि० विकत 
चेतलेलें. पु० क्रीत पुत्र;विकत घेतळला पुत्र 

क्रद्ध ( सं० क्रुधूऱ्च्रागावण ]वि० रागावलेला 
चिडलेला; सैतापलेला 

क्रर [ सं० ] बि० १निद्य निष्करुण ,कठोर- 
हृदयी. २ भयंकर; भीत उत्पन्न करणारे,उग्र(कमं , 
स्वभाव ,घापद ग. 

क्रेतव्य, क्रय [ख० क्रीरविकत धेणें ] वि० 
१ विकत घेण्याजोगे. २ विकत घ्यावयाला याग्य 

क्रेता [ सं० क्रीच्वकत घण क्रेतन्नवकत 
घेणारा ] वि० विकत घेणारा; खरंदा करणारा . 

क्रोड [ संन्कोटि ] पु०, स्री ० एक काट! हा 


संख्या 

नोड [ स०] पु०१ डुकर. २ ढांटी. ३ उर, 
छाती. ४ शानि. ५ मांडी. ६मध्यभाग. ७क्राडपत्र 
(खालीं 'क्रोडपत्र"पहा )छक्राेडपत्र'न० १पुरवणी 
२ताजा कलम.२ य्रंथांत ज्यास ज कांहो न्यून आढ- 
छेल तें त्यान ज्या वेगळ्या पल्लावर लहून नमूद 
नळ असते तें पत्र.कोडपर्णी स्त्री रिंगणी .क्रोडी- 
करण न० १ आलिंगन. २ एकाद्या वस्तूचा दुसऱ्या 
वस्तूंत अंतर्भाव करून घेणे किं०्साभील करून घेण 
क्रोडो [ सं० क्रांड ] क्रि वि० काट्यवांध 
अगणित पारेमाणांत . क्रोडोपाते पु० लक्षाधाश; 

अति श्रामंत माणूस . 

२९ 


__..-_->>><<>- 


क्रोघ[सं० ] पु० राग, कोप. क्रोधसुखी 
भार्या ख्थी ०रागीट वायको;कजाग स्त्री .कुय्राम वास , 
कुलहीनतेवा ,कुभोजन ,आणि क्रोधमुखी भाया, ह्या 
चार आपात्ते गणण्यांत आलेल्या आहेत 

क्रोघणे, क्रोघावणें [ म० क्रोधच्च्राग ] 
अ० क्रि० रागावणें; कोपणें (लेला; क्रृद 

क्लोघाययान [ सं०क्रुवून्व्रागावणें ] रागाव- 

क्रोधिष्ट [ स॑० क्रोधच्राग ] वि० रागीट; 
लवकर ज्याला राग येतो तो 

क्रोश [ सं० ] पु० १ आक्रोश .२ दान मलाच 
अतर किं० लांबी . 

क्रौंच [ सं० .] पु० करकोचा पक्षी 

क्रोये [ सं० ' क्रू' पासून भा० वा० ना० ग 
न० क्ररपणा; कठोरपणा; निदयपणा 

क्लांत [ सं० छम्‌न्च्थकणे ] वि० दमल्ला 

कांति [ ल॑० छमन्च्यथकण ] स्त्री» थकवा 

किन [ ल॑० छेंदून्चाभजण ] वि ९ आल 
२ माखलेले 


कष्ट [ सं० छिशऱ्च्पीडा देणें किं० लास 


सोसणें ] वि० कठिण, दुवोध ( अंथ, वाक्य, 


श्लोक, कल्पना, इ० ). & किट कल्पना स्त्रा० 
१ सरळ आणि सुगम नव्हे अशी शी कल्पना .२ावाचत्र 
आणि असंबद्ध कल्पना किं० वेचार. कष्ट वषय 
पु० कठिण किं० दुर्बोध विषय केष्टाथ पु० 
ओढून ताणून आणलेला ।के० काढलला अथ 


कीब [ सं० ] वि० १ नपुंसक. २ अशक्त 


। दर्बल,३ेित्रा, ४ निष्फल. ५(व्या०)न पुंसक (लग 


क्षेद [ सं० छिदूनमिजविणे ] पु० १ 
ओलावा. २ स्राव. ३ धाम 

कुदन [ सं० छिदऱ्चाभजावण ] न०१ भिज- 
विग, ओले करणे. २ पाझरण 

ज्ञा [ सं० छिशनपीडा देण; ढु:ख सातण ] 

पु० दुःख, भास ( बहुचा अ० व० प्रयाग चि 
& केशावह वि० दुःखकारक; दःख देणार , 
कुशकाळ पु० आपत्तीचा सेमय . झुशाक्षस वे० 
काटक. केंशादान न० दुखण्यान फार [दवस 
जर्जर होऊन पडलेल्या माणसाचे दु:ख 1नवारण 
व्हावें म्हणून उडोद, तेळ, ३० च ज दान दतात त 

कुरण [ स० 1छशन््ट:ख ढण ग स० [क्रे० 


छ्शा 


४५० 


खच 


लासावण; पडणें; सतावणें. अ० क्रि? ल्लासणें ऊ 
जेरास येणें, [ जजर झालेला. 
केशी [म० “'छेश? पहा] वि० दुःख पावलेला; 
क्वचित्‌ [सं० क्क ( कोठें ) :- चित्‌ ( प्रत्यय )] 
1० वि० २ कांहों ठिकाणीं. २ कांहों प्रसंगी. र 
विरळपरणे; फारता नव्हे अशा रीतीनें; फार थोड्या 
प्रसंगी;उ० सहा वोटांचीं माणसें कचित्‌ आढळतात. 
क्मापि [ सं०क ( कोठें )--अपि ] क्रि वि० 
९ कोठें कोठें. २ कधो को. २ विरळ प्रसंगीं. _ 
कथन [ स॑० कथून्न्शिजणें ] न० २ शिजणें. 
२ शिजविणे. २ काढा 'करणें. 
काकर, कुवाकर पु० एक पक्षिविद्रेष, 
- क्वाचित्क [ स०. कचित्‌ ] वि." दुर्मिळ; 
विरळ; अगदीं थोड्या प्रसंगीं किं० स्थळीं होणारा 
किं० आढळणारा , [ पहा. 
क्काडका पु०, काडकं न० मागें ' कोरडिके ? 
काथ [सं० कू शिजणें, शिजावणें] पु० १ 
शिजविळें जें कांही ते. २ काढा, ३ संकट, पीडा. 


*२”7"--<४४५--_ा--- 


खव 


ख मराठो वणंमालेंतील तेरावा वर्ण आणि 
व्यंजनमालेतील दुसरें व्यंजन. 

ख [स॑०] न०१ आकाशा. २ स्वर्ग. ३ इंद्रिय. 
४ हृदयाकाश . '५ देहच्छिद्रे ( तोंड, कान, डोळे व 
नाकपुड्या , मूलदवार, आणि मल्द्वार, ही नऊ १ 
९ खग पु० १ पक्षी. २ सूर्य. खगम पु० 
१ पक्षी.> सूर्य, खगाध्यक्ष , खगेश्वर पु० गरुड, 
खगान्तक पु० ससाणा. खगोल पु० आकाश- 
गोल. खविद्या स्ी० ज्योतिष. खचर, खेचर 
पु० २ पक्षी. २ राक्षस. .३ सूर्य, इ० ग्रह. 
खनगर न० गंधवंनगर. खपुण्प न० अशक्य गोष्ट; 
( वंध्यापुत्राप्रमाणें ), 

खंकर, खंख [ हिं० खंखाह ] वि० १? आकि- 
चन; भकारी, २ तिरसट, ३ रानवट स्वभावाचा क 
चूर. ४ चिक्कू, कंजूष, ५ तल ( घोडा ). 
- केर पु० १ घान्यादिकांच्या पिठाचा पिंड 
रभाजावयासाठों घालावयाचा किं ० 


चातल्ला, २ कंकर, ३ खडा. ४ छेपण, 


खकाण (-न ) वि० १ ओंगळ, धाण,मालिन ,. 
भिकार. २ दारिद्री; अकिंचन . 

खकाणा (-ना ) [ फा० खाकानाह ] पु० 
१ धूळ, मळ ( सामानावरील; क्रि० बसणे, उडणे , 
झाडणें, ३० ). २ मिरच्या, शिकेकाई, ₹० कुट- 
तांना उठतो तो धुराळा किं० कणसमुदाय ,-जो 
नाकांत जाऊन खोकला , ठकतका ,इ० उत्पन्न करतो . 
२ गदळ सामान; केरकचरा . 

खैकारणें अ० (क्रि? » खाकरणें. २ शक्लिका- 
ळणें (घोड्याचे). स० 'क्रि० घश्यांतील कफ काढून 
तोंडावाटे टाकणें. व 

खंकाळ (-ळा;,-ळ्या ) वि८ १ तिरसट; 
लालिक; चिडखोर. २ तछख (घोडा), [ओरडणें. 

खंकाळणें, खिंकाळणें अ० क्रि० (वोड्याचें) 

खेक्या , खणक्या वि ०दांडगट;वाटिंगण;रानवट . 

खग वर ' ख मध्ये पहा. 

खंगणे अ० क्रि० आजार, आतेश्रम, काळजी , 
० मुळें रोडावणें. 

खंगर,खंगार पु० २ पक्की भाजलेली वीट किं 
कोल. २ योग्य मर्यादेच्या पर्लाकडे भाजलेली 
आणि दगडासारखी टणक झालेली(वीट,कोल,इ ०). 

खंगार वि० १ वात््यानें अशक्त झालेले 
(माणूस, जनावर, झाड, इ०),२ नापीक (जमीन). 
२ कंगाल किं० भिकार ( गांव , देश, इ० ). 

खंगाळणें, खंगळणें स० क्रि० 2 धुतांना 
चिरगूट पाण्यांत खळवळणें, २ कांहो मांडे पाण्यांत 
किं० पाण्यानें वसळणें. 

_ खम्नाशा [ स० खग्नास ] वि० १ लोकांचें 
पैते, माल, ३० घेऊन दडपून ठेवणारा . २ लफंग्या; 
लोकांचे पैतते वुडविणारा, ३ विषयासक्‍्ततेंत सर्वस्व 
उडवून घेणारा, ४ बिलकूल किफायतशीर नसलेला 
( धंदा, उद्योग, खटपट ) ३० ), 

"तयास [ सं० ख--य़रास ] पु० अहणामध्ये 
सस कें० चंद्र यांचें अदृश्‍य होणे किं० छायेने 
आच्छादलें जाणें. २ दुसऱ्याच्या पैशाचा किं० 
माझाचा अपहार, २ पूर्ण लोप; नायनाट; विध्वंस. 

खच [ सं० खचबांधणें, जडावणें; म० 
खचण ] चु० १ दारो; गदी. २ झाडावरून 
खाडा पडलेल्या फुलांचा किं० फळाचा किं 
पानांचा सडा, थर » ढोग, [क० रास ). ३ संकु- 


खचका 


चित जागेंत पुष्कळ सामानसुमान ठेविल्यासुळें 
होणारी किं वाटणारी अडगळ, 

खचका पु० तडाका; कचका. 

खंचणी स्प्री०वाचणी;दोन फल्या किं० लाकडे 
एकांत एक कळाशीनें बसवावी किं० सांधारवी 
म्हणून त्या दोन लाकडांचे शेजारो येणारे भाग 
एकांत एक मिळणारे करण्यासाठीं जाव देणाऱ्या 
विंध्या, घड्या, इ० पाडतात त्या. 

खचणें [ सं० खचन्वांधणें, जडावेणें ] स? 
क्रि० ९ कांहीं दागिना करतांना हिरे, माणके, 
मोती, इ० सोन्याच्या वगैरे कोंदणांत कळाशीनें 
बसविणे किं० जडावेणें. २ वेणी, ३० मध्यें फुले, 
तुरे, इ० खोवणें.३ वारदानांत पदाथ ठासून भरणें. 

खचणें अ० क्रि १ कचणें, खालो बसणें, 
खालों चेपला जाणें ( पाया, घर, भिंत, इ० ). 
२ ( लक्षणेने ) गालितोत्साह होणें, हताश होणें; 
धीर, उत्साह, किं ०उमेद गळून जाणें. ३ रोड होणें, 
खंगणें ( शरीर, इ० ). ४ खाला पढणें, अव:- 
पतन पावणें. ५ उलथून पडणें ( मसलत, इ० ). 
६ ढगमगणें, कचरणें, ०चे हातपाय गळणें. 
&खचता पाया पु० ( लक्षणेनं ) उत्तरोत्तर 
कमी कमी होत जाणें किं० संपुष्टांत येणें 
( कौर्ते, वैभव, संपत्ति, श०कांचें ). 

खचरट वि० किचकट; खडतर; नाठाळ 
( मार्ग, देश, जमीन, काम, यंथ, ३८ ). &खचर- 
टाण स्त्री० हगंदारीची घाण. 

खचरण स्त्री० १ ताडपत्रावर ज्या अणकुची- 
दार लोखंडी सळईनें संथ लिहिले जात असत ती 
सळई. २ उंच सखल किं० खरवर्डात रस्ता किं०्वाट, 

खचरा पु ० १ लाकडावर खोबणी किं०पन्हळां 
बाडण्याचें सुताराचें एक आऊत किं० हत्यार. २ 
अशी खोबणी किं० पन्हळी, [ पहा. 

खचळणें अ० क्रि वर “* खचणें ! अ० क्रि० 

खचाटणें स० क्रि? १ खपाखप कें०् खचा- 
खच तोडणें. २ जोरानें किं० दांडगेपणानें ( कांही 
काम ) करणें. &खचाटून क्रि वि० २ दांड- 
गाईने. २ सर्व शाक्ते वेचून; जोरानें. 

खचित [ सं० खचून्वांधणें; जडविणे ] वि ० 
१ युंफिलेलें; कोंदणांत बसविलेले. २ ज्यांत रत्ने, 
मोतीं, इ० वसाविलेलीं आहेत असें; उ० रत्न- 


८ 8८ 


खजुरी 


खाचित सिंहासन, मुकुट, इ०. 

खचित वि० निश्चित; ठाम; पक्के; असंदिग्ध , 
&खचितार्थ पु० निश्चित ठरलें जें कांही तें; ठाम 
वेत, मत, निश्चय, किं० निर्णय. खचिती स्त्री० 
निश्चितपणा ,पक्केपणा ,(ठरावाचा , कराराचा ,इ०). 

खची, खच्या, खसी वि० ?१ तोडलेलं 
( झाड, फांदी, इ० ). २ अंड बढावेलेला ( बैल, 
घोडा, इ० ). 

खंज [ सं० ] वि० ९ लंगडा, २ लंगडणारा . 

खंजन, खंजरीट [ सं० ] पु० ताजवा पक्षी. 

खजाना, खाज़ेना [ फा० खजानाइ ] पु० 
१ द्रव्य [किं कोणताही माल ठेवण्याची किं० 
सांठविण्याची जागा. २ वंदूक, इ०चा कान्या- 
जवळचा भाग ( बाराच्या दाख्त्वा ). २ कारं- 
जाचें पाणी साठविण्यासाठी उंचावर बांधलेला 
होद किं० ठोवेलेलें वारदान. ४ गळ्यांताल पडद- 
ळ्यापत तरवार अडकावण्यासाठीं जें अडकण कर- 
तात तें. ५ नळांतून पाणी चालत असतां तें उंच 
चढावें म्हणून बुरजासारखा बांधून करतात तो 
रचनाविशेष. ६ गरनाळे मारण्याचें यंताविशेष. 
७ मुलें दिवाळांत ज्या लहानशा लोखंडी उखळोंत 
किं० वाटोंत दारू भरून लोखंडी सळईंनें ती दारू 
ठोकतात ती.खजीनदार [फा०खजानाहदार ]पु० 
को्ाध्यक्ष; ज्याच्या ताव्यांत तिजोरी असते तो 
अधिकारी. 

खजाळ [ म० खाज ] वि० १ कुरापती 
काढणारा; कल्हप्रिय. २ खाजाळू; विषयी; प्रवर 
आहे कामविकार ज्याचा अता. 

खजाळी स्त्री १ कुरापत किं० कुरापत 
काढण्याचा व्यापार, २ खोडी ( दुसऱ्याची 
काढलेली ) 

खंजिरी [ फा० खनूज़ी ] स्री० रेशमाचे 
कापढ रंगविण्याची किं० रेशमाच्या कापडावर 
वेल्ुट्यांचे छाप उठविण्याची कला किं० रीति. 
२ एक प्रकारचा लहान डफ ( वाजविण्याचा ). 

खंजीर [ अ० खना्‌जर_] पु० एक शस्त्राविशष; 
कट्यारीसारखे एक सरळ पात्याचें हत्यार . 

खजील [अ० खजिल ] वि० लज्जित; शर- 
मिंदा; जिरलेला; ( क्रि० होणें ). 

खजुरी [ सं० खजूर ] स्री" खारकांचे झाड. 


खजूर 


खजुराचें झाड.७खजुरी (-रा) दोरा पु० अनेक 
धागे एकत्र वळून शिवण्याकरतां वगैरे जो मजवूद 
दोरा करतात तो. खजूरी बोऱ्या पु. १ खज- 
रीच्या झाडाच्या पातींची चटई. २ ( लक्षणेने 
आणि वात्ररपणानें ) फर्जातवाडा; फर्जाती. 

खजूर [ सं० खजूर ] पु० खजुराचे फल,- 
जें वाळवून खारका करतात. &खजूस्छडी स्त्री ० 
एक प्रकारचे रेशमी कापड. 

खट [ सं० क्षत ] न० त्रण, 

खट पु० संगीतातील एक रागविशेष. 

खट स्त्री १ मळाचा थर; कौट; ( क्रि० 
पडणें, जमणें ). २ जमिनीस दांडू लागेल अक्शा 
तर्‍हेनें विटी मारणें; ( असें करणें नियमबाह्य 
आहे,व त्यायोगें डाव जातो) .&०ची खट काढणे 
त्याला खूप वडविणें [० झोडपणें ( त्याच्या 
शरीराचा मळ ञणों काय काढणें ). खटीं खापरी 
लागणें, जाणें, किं० मिळणें १ आजारामुळे 
वगैरे काळवंडणें,सुकणें,किं०कळाहीन होणें.२वुढणें 
( बंदा, संस्था, इ० ), ३ पार नष्ट होणें, उड- 
विली जाणें (जिनगी, इ० ). ४ रसातळास जाणें प 
नामशेष होणें ( शहर, गांव इ० ). खटीं 
खापरी लावणें किं० मिळविणें उघडून टाकणे, 
वुडविणें ( संपात्ति, संस्था , सामानसुमान , ३० र 

खट [ सं० शठ ] वि० खाष्ट, दुष्ट, दुर्जन, 
वांकडया मनाचा जो कोणी तो. &खटकर्म न० 
ल्यासदायक , कंटाळवाणे, के० जिकोरीचे काम. 

खटकनू (-कर्‌,-दिश्ीं ) क्रि० वि० १ खट 
अस्ता आवाज होईल अज्ञा तऱ्हेने; ( 'वाजणें* याचे 
वि० ). २ खाडकन, तावडतोव , एकदम. 

खटका पु० १ वितुष्ट येऊन होतें तें भांडण 
किं० तंटा किं० वोलाचाली ( क्रि० उडणे ).२ 
गायनांतांल एक पारिभाषिक शब्द. २ खट असा 
आवाज होऊन बंद होणारा चाप, कळ, ३०, 

खटखट स्त्री० कटकट. 

खटखट, खटखरां क्रि वि०षटू , खट, अता 
आवज होईल अशा तर्‍हेनें ( दार वाजाविणे, ठोठा- 
वेण ), 

खरखरीत वि० १ खडलडीत ( वाळलेले ). 
र (लक्षणेने) स्पष्ट,कोणाचीही भीड [कि०मुरवत न 
धरता केललं ( भाषण ) 9 


४५२ 


खटला 


खटखटें न० २१ पक्ष्यादिकांच्या निवारणार्थ 
खट खट वाजणारे जें काष्ठयंत्. किं० काष्ठसाधन 
करतात त. २ ( लक्षणेने ) संसारोपयोगी म्ह० 
संसारशकट चालविण्यास उपयोगी असा जो रोज- 
गार, कामकरी, युरुं, ढोर, इ० तें. 

खटंग न० खाटलें, बाज. 

खटगुळ वि०१ घट,खाष्ट, त्रास देणारे, नाठाळ 
( युरूं ). २ ( लक्षणेने ) खचरट ( काम, इ०). 

खंटणें स० ।क्रे० खणणे. 

खटणें अ० क्रि० १ खुंटणे. २ ( लक्षणेने ) 
अडून तट्ून बसणें. 

खटनट स्त्री० कष्ट, जिकीर, त्रास, यातावात , 
खस्त ( क्रि० काढणें, सोसणे, इ० ). 

खटनट वि० १ वाइंट्साईट; ओंगळतोंगळ; 
नासकाकुचका, २ दुष्ट, ठा, घट, खाष्ट, बदमाष. 

खरपट स्री ० १९ कांही एक कार्य करण्याकरतां 
अनेक प्रकारची जी मेहनत करावी लागते ती, 
किं० अनेक प्रकारचे उद्योग, प्रयत्न, इ० करावे 
लागतात ते, किं० भानगडी कराव्या लागतात 
त्या, कांहीं उद्योग किं० त्याचा व्यापार; ( क्रि० 
करणें,चालविणे);३० गोदे /तृ. काय खटपटीत युंतली 
आहेस ? २ कघ्जा. २ जिर्कारीचें किं० यातायातीचें 
काम. & खटपट करी तो पोट भरी निरुद्योगी 
बसून पोट भरत नाहीं; जो उद्योग करतो त्यालाच 


> 


पाटापाण्याला मिळतें. खटपट'या , खटपटी चि० 
उद्योगी; मेहनती; कांहो कार्यस्धयर्थ अनेक प्रकारे 
झटण्याचा ज्याचा स्वभाव आहे असा, खटपट्या 
घु० (वशेष अर्थ) स्वयंपात्र्‍्याच्या हाताखालील 
अवातर कामें करणारा त्याचा मदतनीस जो 
भ्नाम्हणादे तो. 

खटरक (-ग) स्त्री० लचांड, लफडें, झेंगट, 
अड़काष्ट; ( आप्रेय माणूस [०काम या दोहोसही 
लावतात ), 


खटरा स्त्री० २ त्रासदायक, नकोसा , शूळ 
उठावणारा, असा जो कोणी मनुष्य तो, ८ जं 
वी क्म तें ) पौडा; लचांड; ल्फडें - झेंगट;(क्रे ० 
माग लागणें, धालाविणे , जाणें ). “खटराग? ह्याचे- 
ता ' खटरक,% खररग, ? हीं दोन रूपें आधेक 
प्रचालत आहेत प 


खटला पु० १ कब्जा, दावा, फिर्याद ( ०'च्या 


खटले 


४५२३ 


खट्टी 


विरुद्द खटला भरणें ). २ खटल्याचें जें काम तें. 

खटले न० २प्रपंचांत मनुष्याचे मागे जे उद्योग 
धंदा, बायको, पोरें, इ० अनेक व्याप असतात ते 
प्रत्येक; उ० अहो, आमच्यामागें सतरा खट्लीं, 
तेव्हां तुमच्याकडे यावयाला बनत नाहीं. २ कांहों 
भानगडीचें किं० गुंतागुंतीचे काम किं० व्यापार; 
उ० कुळकरण्याच्या लिहिण्यांत सतरा खटलीं, म्हणून 
तें लिहणें कठिण. ३ लफडे; उ० तुमची खट्लो 
मागन आम्हों काय म्हणून निस्तरावीं १ ४ देणे 
घेणे इ० व्यवहाराची मागील राहिली जी लड. 
थड ती; खरकटे ( लक्षणेणे ). & खटल आहण 
प्रपंचाचा भार किं० जत्राबदारी अंगावर घेणें कि० 
पथकरणें किं० निस्तरणे. खटला तुटणें एकाद्या 
माणसाशी किं०संस्थेश्ीं असलेला संबंध समाप्त [क० 
खंडित ॥कं०बंद होणें.खटलखोर वि०अनेक ल्चांडे 
॥कं० लफडीं करण्याचा ज्याचा स्वभाव तो. 
खटलेवाईक वि८ ज्याच्या पदर्रा किं० शिरावर 
गांव , शेते ,परिवार , वाड्या,इ०ची जवाबदारी आहे 
तो: प्रपंचाचा पसारा ज्याच्याभोंवती आहे तो 

खटवणी [म० खट ( वाइंट )--पाणी ] 
स्थ्री० पाणकट; मीठमताला कमी प्रमाणांत घात- 
लेळें आमटी, ३० पेय 

खट न० लहान मुलाच्या पायाच्या आंग- 
ठ्यांत घालतात ते वळें किं० जोडवे पडूं नये 
इत्यादर्थ त्याच्यापुढड धालतात त वळें 

खटाई [हिं०] स्त्री? १ कडवटपणा. २ कोण- 
तीही कडू लागणारी वस्तु ( मेथ्या, इन्सारखी ) 
३ आंब्याच्या वाळविलेल्या फोडी किं० खापौी 

खटाटोप [ हिं० ] पु० मोठी किं० दांडगी 
किं० प्रचंड खटपट; मोठ्या प्रमाणावर केलेली 
किं० चालविलेली तयारी किं० मेहनत; कांर्हा 
क्वारय करण्याकरतां साधनांचे आणि सामग्रीचे 
माजाविलें जे अवडंबर ते; जंगी प्रयत्न. 8 खटा- 
टोपो भभ्रंकरः अंगीं सामर्थ्य किं०अवसान नसून 
क्व असलें तरी अगदीं थोडेंच असून अवडंबर 
मात्र मोठें माजवावयाचे ! प्रत्यक्ष क्रिया कांहों 
नाहों, वायफळ वडवड मात्र खूब करावयाची ! 

खटारों ,खटावणें [म० खाट-तिरडी] अ० 
क्रि मरणे. 

खटारणें [ म० खराटा ] स० क्रि० नासधूस 


र 


करणें,( गांव, शहर, इ० चौ) .उध्वस्त करणें. 
खटारा पु० १ घर, गाडी, पालखी, इ०्चा 
सांगाडा ( सामान, गाद्या, गोंडे, इ० सरंजाम 
मनांत न घेतां ).२जुनें झाल्यामुळें किं०्योग्य वेळो 
दागदुजी [० दुरस्ती न केल्याभुळे वावरण्याच्या 
स्थितांतून गेलेले पदार्थ, किं० ते वाळगण्याची किं ० 
वहिवाटण्याची ताकद राहिली नसल्यामुळे भारभूत 
वाटत असलेले पदार्थ व्याक्तिशा:; उ० मी आतां 
म्हातारा झालों,ह्या घराचा खटारा मी धेऊन काय 
करूं१उ०अच्युतरावांच्या मोटारीचा निव्वळ खटारा 
झाला आहे. २ वरिनरपाची बैलगाडी [किं छकडा. 
खटालणें, खटाळण, खटारणें स० क्रि २ 
एखाद्यास कर, ? इ० शब्द बोलून कांहीं 
काम करण्यास प्रेरित करणे, २ कोणेकास कांही 
र्य करण्याविषयों वारंवार आठवण करून प्रॉरत 
करणें 
खटास [ ॥हिं० ] स्त्री अंबटपणा;अम्लता 
खर्टीत वि ०षखरटेलली ,थकलेली ,-त्राकी ,पेसे ,इ० 
खट्टू न० १ लहान मुर्लांचे पायाचे बोटांत 
धालावयाचें रुप्याचें दुहेरी जें वल्य असते त. २ 
होडवें बोटांत घातलें असतां तें ओघळू नये म्हणून 
त्याच्यापुढे जें चांदर्चि घट्ट वेढें घातलेलं असतें तें. 

खटेली पु० (मालवणाकडे) जमीनदार; शेताचा 
किं० जमीर्नांचा मालक 

खट्टा [ हिं ] वि० १ आंबट (फल ). २ 
( लक्षणेने ) खटट; नाखूष. २ फिकट. ४उतरलेला 
स्वाद्रहित किं० पचपचीत झालेला(आंब्रा, ३० ) 
& खट्टाबार पु० फलादिकांचा दुसरा म्ह० कमी 
दर्जांचा बार. याच्या उलट ' मिठावार ? म्ह० 
पाहला गोड बार 

खट्टा पु०१ कमरेचें हाड;श्रमातिशयामुळें कंबर 
दुखू लागली असतां मात्र ह्या शब्दाचा प्रयांग कर" 
तात; उ०ओझों वाहून वाहून त्याच्या कमरचा खट्टा 
मोकळा किं०ढिला झाला.२जोर, रग,मस्ती;उ०मी 
त्याचा खद्रा मोडला, जिरवला, मोकळा कला, ३० 
किं०हिंवाचा, पडक्याचा, इ०्चा किं०्वाऱ्याचा ३३० 
चा, खट्टा मोडला, उतरला, ढिला झाला, ०. 

खट्टी [ हिं ] वि० १ आति अंबट (फळ ३०), 
२ दुःखी; नाखूष; गलितोत्साह; नाराज झालेला. 


खट्टू 


४५४ 


खडकाळ 


खट्टू [ हिं० ] वि० १ दुःखी; गलिठोत्साह; 
कष्टी..२ निराश झालेला. 
खटःयाळ वि० १ खट; 
खोर; दुसऱ्याच्या खोड्या 
स्वमाव आहे असा मनुष्य. 
खट्टा पु० खाट, वाजलें. &खट्वामरण न० 
खाटेवर मरण येणें; हिंदू लोक खट्टामरण निषिद्ध 
मानतात व म्हणून मरणापूर्वी मरणासन्न जो 
कोणी त्यास जमिनीवर [नेजावितात . 
स्वड स्त्री १पाऊत पडल्यानंतर युरांचें तोंडांत 
जावयाजोगें जें गवत होतें तें.२ गाय ,म्हैस ,इ०कांस 
खावयात कडबा , दाणा, पेंड, ३० सांठवून ठेविलेले 
अततें ते समुच्चवानं . 
खंड [ खं० ] पु०१ खंडणी. २ तुकडा; भाग, 
3 व्यत्यय; उ० अध्ययनांत खंड पडूं देऊं नको. ४ 
स्वताचें शेत दुसऱ्यास करावयास जी विशिष्ट रक्कम 
इ० घेण्याचें ठरवून देतात ती. ५एक काव्यरचना- 
प्रकार;लहान काव्य, &खंढे खंडे किं> खंड विखंड 
करून टाकणें ०चे तुकडे तुकडे करणें; ०च्या 
खांडोळ्या करणें. खंडकमावेशीं (-वोस) स्त्री० 
खंड वसविण्याचा व वसूल करण्याचा हक्क ( कधों 
कधीं हा हक्क गांवच्या इनामदारास असें), खंडकरी 
पु० ज्यास खंडाने (म्ह०कांहीं ठराविक रक्कम, इ० 
वेण्याच्या कराराने ) शेत करावयास दिले तो. 
खंडकाम पु० असुक द्रव्य घेऊन अमुक व इतकें 
काम करीन अशा करारानें करावयास घेतले जें काम 
तें. खंडखाती स्त्री० इजारा; उक्ते द्रव्य मालकास 
देऊन उत्पन्नावरील नफ्यातोट्यावद्दल पूर्ण जबाव- 
दारी स्वत: पथकरून कांहीं व्यवहार करण्याचा 
ज्ञो करार तो. खडयुन्हेगारी स्त्री? खंड व 
खडण्या, दंड, इ० इ० सर्व; उ० त्या 
राज्यांत उगाच खंडयुन्हेगाऱ्या भराव्या लागतात! 
त्याठा खडखुरई स्त्री०, खंढदेंड पु० असेही प्रात- 
सब्द आहेत. खंडबकरी स्थी० जकात श॑ पदवी; 
म्हणून चरावयास आलेल्या , किं० घाटावरून विका- 
बैवात चार्लवेलल्या, कळपांतील एक बकरी के ० 
र वेतात ती, खंडमक्ता पु० इजारा; खंडखाती . 
बलही सरा ज्या शिंदांच्या झाडांतून ताडी 
स्वा झाडावर बस्ताविलेला कर किं० पट्टी. 


नाठाळ. २ कुचेषे- 
काढण्याचा ज्याचा 


खडक पु० १ उषीरंवाखीर डोंगरा प्रदेश; 
कातळ. २ खूप मोठा फत्तर, ३ पूर्णपणें वाळलेले; 
खडखडीत वाळलेले ( चिरगूट, ₹० ). ४ ( लाक्ष- 
णिक प्रत्रोंग ) पूणे अभाव; साफ नकार; उ० मी 
त्याच्या घरो रुपये उप्तने मागावयाला गेलों होता 
पण तेथें खडक लागला. ५ ( लाक्षाणिक ). 
कंजूष किं० कृपण माणूस; अदत्त. ७ खडकावर 
पेरळ॑ आणि व्यथ गळे भलत्याच माणपाची 
प्राथना केली असतां ती फुकट जाते. खडकाश्शीं 
'घडका घेऊन काय उपयोग ? समर्थाशी वैर 
करूं नये. खडकावर पोट भरावयाला तो समथ 
आहें तो स्वावलंबी आहे; .साधनसामयरीची .अनु- 
कूलता नसतां तो आपल्या सर्वे सोयी स्वताच्या 
हिमतीनें करून घ्यावयाला तमर्थ आहे. 

खडक स्त्री० प्रचंड आणि वेड्यावाकड्या 
आकाराचा फत्तर, 

खडकणें अ० क्रि वाळून ताठ आणि टणक 
होणें ( धुतलेले वक्ष, वाळलेले लाकूड, इ० ). २ 
स्तव् उभें राहाणे;निश्चवळ होणें;उ०वाघाची गर्जना 
कानीं पडतांच वाटसरू जागच्या जागीं खडकले. 

खडकत वि० खडकाळ; कातळाचा. स्त्री ० 
खडकाळ जमीन किं० प्रदेश . 

खडकपात्र न० पुढें ' खड्ड * मध्ये पहा. 

खडकळ [ म० खडक ] स्त्री> १ घोंडाळ 
जञमीन किं० प्रदेश . २ अडचणीचें स्थळ. ३ सथां- 
दिकांतील छिष्ट किं०्दुर्बोध भाग.४पेचाची स्थिति. 

खडकळ, खडकाळ [म०खडक]वि० धोंडाळ. 

खडका पु १ येणाऱ्या माणसाच्या किं० 
अनावराच्या पावलांचा ध्वनि; चाहूल. २ थोडाच 
वळ चालळळ पण आवेशाचें भांडण; उ० नोकर 
नेमण्याच्या बाबर्तात माझा आणि रामभाऊंचा 
थोडासा खडका उडाला. खडका घेणें किं० 
काढणें आपल्या जवळ येत असलेल्या माणसाच्या 
किं० प्राण्याच्या पावलांचा ध्वनि एकाग्रतेने 
'कण; त्याची चाहूल घेणे कि० ऐकणें. 

खडकावणी स्त्री एकाद्याची 
काढणे; त्याला रागें भरणे , 

खडकावणं स० क्रि० एकाद्याला रागें भरणे. 
&खडकावून क्रि०वि ०जोरानें;ठासून; आवेशाने - 

खडकाळ (-ळी) वि जोत खडक पुष्कळ 


खरडपट्टी 


1 ४२ 


खडक 


आहेत अशी ( जमीन, प्रदेश, शेत, ३० ). 
स्त्री० ९ खडक जात फार अशी जमीन. २ नदी- 
तील खडक. 

खंडकी स्ी० हल्क्या किंमर्तांचें प्रायः तांबड्या 
रंगाचे कापड. 

खडकील, खडकूत, खडकूळ [म० खडक ] 
वि० धोंडाळ ( प्रदेश ). 

खडकूत पु० गुरांच्या घुरांत होतो तो णक 
सोगावेशेष; घुरकूत . 

खडक्या वि० दुसऱ्याशी बोलण्यांत भीड 
अर्यादा न राखणारा; साफ, न कचरतां, आणि 
स्पष्टपणें आपले विचार बोळून दाखविणारा . 

खडखडणें अ० क्रि खडूखड्‌ अश्या आवा- 
ञानें युक्त होणें. &8खडखडून क्रि वि० जोरानें; 
आवेशाने. 

खडखडाविणें, खडखडावणे स० क्रि ९ 
एकाद्याची खरडपट्टी काढणें. २ खडखड वाजावेणें. 

खडखडाट पु० १ पुष्कळ वेळ होत | 
खडखड अप्ता आवाज, २ पूर्ण अभाव; उ० 
आमच्या विहिरोंत हलो पाण्याचा खडखडाट 
झाला आहे. 

खडखडीत वि० २ पूर्णपणें वाळलेले ( लाकूड, 
चिरगूट, इ० ). २ स्पष्ट; भौड मयांदा न ठेव- 
णारे ( वर्तन, भाषण, ताकोद, हुकूम ), २ पूर्ण- 
पणे आरोग्याचा उपभोग घेत भललेला; अगद 
[निकोप प्रकृतीचा. ४ आजारांतून पूर्णपणें बरा 
झालेला. _ पूर्णणे [ ताठलेलें ). 

खडंग क्रि० वि० णें ( वाळलेले किं० 

खडगळ, खडगूळ वि० १ खडकाळ. २ 
त्रासदायक; कष्टकर. २ खोडकर, नाठाळ ( गाय, 
म्हैस, पोर, इ० ). ४ द्वाड, उद्दाम. 

खडंजा पु० भिंतीमध्ये शोभताठों उभ्या 
विटांचा जो थर रचतात तो. 

खंडण वि० १ द्वाड «. २ नाठाळ (गाय, इ०). 
३ क्लासदायक; कर्वितेंत “खडीण' असेंद्दी रूप आढ- 


ळते. &खडण गुरा दूध बहु दूध काढतांना जी 


गाय ्के० म्हैस फार त्रास देते ती ( कधीं कधो ) 
पुष्कळ दूध देणारी असते; द्वाड आणि कडक 


यजमानाच्या हातून आपर्ले पुष्कळ कल्याण होळ 


शकतें. 


४५'- 


खडतर 


हाता हला क 


खंडण न०, खंडणा स्त्री ० [सं० खंडऱचमोडणें] 
१ तोढणें; फाडणें; फोडणें. २ प्रतिपक््या'च्या 
विधानाचें निराकरण; एकाद्या मतांतील चुकी 
दाखवून देणें. 

खंडणी स्त्ची७ १ मांडालिक राजा सन्राटाला 
ठराविक प्रकारें देतो ती द्रव्याची रक्कम, २ शेजा- 
रच्या स्वतंत्र राजानें आपणाशी मित्रत्वाच्या 
संबंधानें वागावें म्हणून त्याला दिलेली द्रव्याची 
रक्कम किं० दिलेला घान्यादिकांचा किं०शस्ात्रांचा 
सांठा. ३ पराभाविलेल्या राजापासून घेतलेली 
द्रव्याची रकम र्कि० घेतलेला अन्य प्रकारचा माल. 
८ राजानें रयतेवर वसविलळा दंड. ६ जमीनीच्या 
कस्तणाराने मालकाला दिलेलें धान्य किं० पैसा. 

खंडणूक स्थी० १ इजारा. २ कामाचा द्लिला 
किं० घेतलेला मकता , २ मतत्याचा केळेला ठराव. 
४ शर्ती, किमत, इ०तंबेंधाचा ठराव. 

खंडण, खडणे [ सं० खंडून्न्तोडणें ] अ० 
क्रि2 वृक्षाची पानें गळून पडणें; गृक्षानें पर्णरहित 
होणे; उ० हें वेलाचें झाड आतां अगदी खंडले. 

खंडणें [ सं० खंडऱनतोडणें]स०क्र? तोडणे, 
मोडणे. २ प्रतिपक्ष्यांचा विधानें, मतें, ₹०चें निरांक- 
रण करणें. रकांहों शतीवर एकाद्या कामाचा मक्ता 
घेणें किं० देणें. ४ विकत घ्यावयाच्या [कि० थाव- 
याच्या मालाची किंमत ठरविणे. &खंडलळें तुटल 
करणें संत्रंध तोडणे; फारखत करणें. 

खडतर वि० १ काठेण, त्रासदायक (काम). 
२ उग्र ( तप,त्रत, ६० ). २ आपत्ति [कि० सकट 
आणणारे किं० भोगविणारें ( दैव, नशीब, ६० ). 
४ द्वाड, वात्रट, उपद्रवकारक ( माणू १). ८ 
जलाल, झोंबरें ( औषध इ० ). ६ तिरसट स्वभा- 
वाचा. ७ हेकट. & खडतर बीज न० १ होड 
माणूत. २ दुष्ट किं० बदमाष कुटुंबांतील माणूत. 
३ हीन जातकुळीचा. खडतर बेळ स्त्री 
ज्या वेळां आरंमिलेल्या कार्यात अनेक वित्चे 
येतात ती वेळ. खडतर शब्द पु०अतःकरणाला 
घरे पाडील असें भाषण. खडतर साळ नळ 
दुष्काळ, महामारी, टोळधाड, यु, इ० 
कारणांमुळे दुःखमय वष. खडतर हत्यार न० 
१ जें हत्यार घुपसून बाहेर काढल्यावर मांस बरो- 


। बूर ओढून आणतें तें. २ बागनीट, 


खडतर नमाडार्चा जुनी क० जरर्णि झाप किं० 


झोवंळी. 

खडतरणें अ० क्रि० १ छड्खड असा आवाज 
करीत जाणें कि० चालणे,- (उ०खडकाळ जमीनी- 
वरून चालणारी गाडी ). २ वाण, दगड, इ० 
एकाद्या पदार्थावर जाऊन आदळणें किं आपरणें. 
२ खडतर किं०्खचरट होणं. 

खंडन [ सं० खंडूऱ्च्तोडणें, मोडण ] न० २१ 
मोडणें, तोडणे, फोडणे. २ ०च्या चिंधड्या उड- 
विणे; ७चे तुकडे तुकडे करणें. ३ प्रातिवद्ध करणें; 
कुंठित करणें. ४ प्रतिपक्ष्याच्या मताचे [० विधा- 
नाचें [किं० कोटीचे निरसन करणें. &खंडनमंडन 
न० १ कांहो भागाचें खंडन आणि कांहां 
भागाचें मंडन. २ एकाद्या विषयाची साधक 
वाधक प्रमाणें विचारांत घेऊन केलेली चर्चा. 

खडप पु० १ खडक, २ खडकाळ किं ० धोंडाळ 
जमीन किं० प्रदेश. ३ पोळ्यांची र्कैं० 
भाकऱ्यांची [किं चळत. ४ खरकट्या 
भांड्यांची रास. ५: जमीनोंतून डाळीची रोपडा 
उपटून तों गोळा करून केलेली रास. 

खडपा पु० १ खडक. २ डोंगराचा सूळ, 

खडबड स्त्री खड खड्‌ अता आवाज. २ 
कचाकर्चाचें भांडण, २ अढगळ;निरुपयांगी सामा. 
नाचा ढीग, ४ उटिंगळ किं० घोडाळ जमीन के ० 
प्रदेश.५गडबड, गोंगाट, & खडबड खुंटा पु० 
वारदानांत वस्तूचा पूर्ण अभाव(विहिर्रात पाण्याचा र 
कणगात धान्याचा , पेटीत पशाचा, इ० ह 

खडबडणें अ० क्रि० १ खडवड किं० खडूखडू 
अत्ता आवाज करणें,२ गोंधळणे; घोट्याळ्यांत पडणे . 
२ घाबरून जाणें. त्रि 
रधावरून, ३एकाएका.४ भयग्रस्त अशा स्थितांत. 

खडबडार पु० मोठा आवाज, 

खडबर्डात वि० उदीरवाखीर; उंचसखल. 
| खडवण न० १ माळरान; खडकाळ प्रदेश. २ 
उच आणि खडकाळ चढण किं० चढाव. 

खडव, खडाव स्त्री० लादडाची पादुका 
( ची खकडाच्या फर्ळाला अंगळ्यासाठी षुंटी 
वसविठली असते. ती बुटी पायाचा अंगठा 


ल. च्या जवळचें बोट यांत धरून त्या फळी- 
पाऊ ठेवून चालत त). 


क्रि०वि०१ धक्कयानें, । 


नश 3ऑिद.अग्ण्््की 
याळ 


' चढउतार; कमजास्तीपणा . 


खडवा पु० पर्वत. 

खडविणें स० क्रि० जूं वहावयाला [किं०नांगर 
ओढावयालं वेल शिकवून तयार करणें. 

खडवें न० नागमोडी ची डोंगरी वाट. 

डंग स्त्रीतांवूस इमारती लाकूड ज्या पासून 

मिळतें तो वृक्ष, खडाशेग नव्या झाडाचे फळ. 

खडस, खडसा वि० धट्टाखट्रा; मजवूत शरी- 
राचा; वादधूक्यांतही ज्याची ताकद पूर्वीप्रमाणे 
टिकून राहिली आहे असा. 

खडस स्त्री०्णकाद्याचा नक्षा उतरणें किंठ बोऱ्या 
उडविणें, किं० फर्जाती करणें. €$खडसपट्टो स्त्री( 
फजीती; बोऱ्या . [ काढणें ). 

खडसणी स्त्री० खरडपट्टी; बोऱ्या; ( क्रि० 

खडसणें स० क्रि १ तोडणे » ठछारणणें 
( झाडाच्या फांद्या, ३० ). २ एकाद्याची खरडपर्टी 
काढणें; त्याला रागें भरणे, ३ एकाद्याला नेक्षून 
ताकीद देणें; बजावणे, छु खडसून हडसून क्रि८ 
वि० २ जोरानें. २ आग्रह हपूर्वक, ३ संगय न 
राहील अशा प्रकारें. ' हडसून खडरूऩ ? हें रूप 
अधिक प्रचारांत आहे. 

खडला पु नांगरछुंट. 

खडखावणें स० क्रि० २ रागें भरणें.२ताकीद 
देणें; बजावणे, ३ तंभी भरणें. 

खंडळमंडळ [ सं० खंड><तुकडा ] क्रिगवि ० 
९ थांबून थांबून; थांवत थांबवत. २ अंशतः: इकडे 
आणि अशतः: तिकडे; अधेमधे. ३ संदिग्ध रीतीनें; 
मोघमपणें, 

खंडळ मंडळ[ छ८ खंडन्स्तुकडा] स्त्री०, न ० 
शथांबत थांबत होण्याची घडण्याची /किं०करण्याची, 
रीति कि० खडाखंडाने करण्याचा प्रकार. २ 
सादग्धपणा किं० सरणी , ( भाषणादिकांर्ताल ). ३ 


खडा पु० १ दगड 
लहानसर म्ह साधा 
रेल्हानसर मार्ताचा 


डार्‍चा बार्रीाक उुकडा. २ 
रण बोरा एवढा वाटोळा दगड, 
साखरेचा , युळाचा , काताचा ; 
हेंगाचा , इ०चा शकल, ४ हिरा, मार्णांक, पांच , 
(९ सूल्यवान्‌ पदार्थ व्यक्तिशः. ५ गुळाची 
पय ढेप. ६ छत्रीप्रमाणें ज्याचा उपयोग 
रतकरी करतात तें पातीचे जें वाटोळे तंबक 
त्याला लावेलेल्या काड्या किं० कामट्या व्यक्तिशः. 


खडा 


७ कोठा साफ नसल्याकारणानें युदद्वारे॑ मळ मऊ 
रूपानें बाहेर न पडतां टणक गोर्दांच्या रूपाने 
कुंथून नेटानें बाहेर धालवावा लागतो; ह्या विक्ठ- 
तीस “खडा होणें? असें म्हणतात. ८ चिलमामध्यें 
तंत्राखू धालावयाच्या अगोदर उभ्या नळीच्या 
भोकावर ठेवितात तो लहानसा दगड.&पएकाद्याचा 
खडा उडणे 2 आजार इ० नीं तो अगदीं जजंर 
होणें. २ क।मानें तो अगदीं दमून आणि श्रमून जाणें 
खडा टाकून ठाव धणे ( पाण्याची खोली 
आजमावण्यासाठा पाण्यांत खडा टाकतात ह्या- 
वरून ) चातुयोर्ने पण दिसण्यांत सहजगत्या 
एकादा प्रश्न विचारून वी० एकादे विधान वरून 
दुसरा मनुष्य त्यावर काय वोलतो हें पाहून 
त्याचा विचार तर्किणे; एकाद्याच्या विचाराचा 
किं मताचा दुर्वाने॑ आजमास पाहणें. 
खडा फुटणे ज्या दगडावर पहारीचें टोक 
आदळून तेथील कळपा निखळून पाण्याचा झरा 
खागिल्या जात असलेल्या विहिरींत वाहूं लागतो 
तो दगड फूटण; उ० बिहार दहा एरुप आपण 
खोल खणली पण अद्यापि खडा फुटला नाहीं (म्ह० 
झरा लागला नाहीं ). खडे खाणें ल्लासदायक 
काम एकसारखे करीत राहणें ( फलाशा 
क्रॅ० लाभाशा नसतां किं० अत्यंत नाखुपीनें) . 
एकाद्यालळा खडे चारणें. ( किं० खावांविणे ) 
१ त्याचे फार फार हाल करणें. २ त्याला 
धुर्ळांस मिळविणे; त्याचा सत्यानाश करणें 
एकाद्याच्या नांवानें खडे फोडणे (र्क 
खडे घासणें)'त्याच्या माथ्यावर दोष लादणे,त्यानें 
आपलें काम विधडावेलें किं० त्यानें आपलें नुकसान 
केलें म्हणून त्या च्यावर चरफडणें.एकाद्याचें खड्या 


खड्यांनीं डोकें फुटणें एकावर एक अगागित । 


लहान लहान संकटें येऊन किं० त्यांचीं ल्हान 
लहान प्रमाणांत नुकसानें होऊन त्याचें दिवाळें 
निघणे किं० त्याचा सत्यानाश होणें किं० तो ठार 
वुढणें; संकटें अगदी क्षुछक असली तरी तां एका- 
यावर पुष्कळ युदरलीं असतां तो चिरडून जातो. 
खड्यांनीं एकाद्याचें डोके फोडणे कोणी गायीवर 
धोंडा मारल्यावर ती जर कर्मधमेसंयोगानें मेली तर 


त्या माणसाचें पाप निरस्त करण्यासाठीं त्याच्या 
डोक्‍यावर त्याचे आप्त, इष्ट मिव, सोयरे,खडे मार- । 


४५७ 


तात ( अर्थात्‌ अगदों लहान खडे औण सोम्य 
हातानें ); ह्या विर्धाला “< त्याचें डोके फोडणें २? 
असें म्हणतात. खड्यासारखा निवडणे रद्दी 
म्हणून काहून टाकणें;मोठ्या समूहांत एकादा वाईट 
पदार्थ नजरचुर्काने मिसळला असल्यास त्याला 
झटादैशी निवडून किं० हुडकून काढन बाजूला 
सारणें किं० टाकून देणें; उ० त्या गांजेकसांत मी 
खड्यासारखा निवडून पडलो(धान्यांतांल खडे निव- 
डून काहून फेकून देले जातात ). खडा नू खडा 
माहिती पूर्ण माहिता.(एकाद्या विशिष्ट क्षेत्रफळां- 
तील सर्व खडे ज्याला मार्हात आहेत तो त्या 
क्षेत्रफळाचा पूर्ण माहितगार असलाच पाहिजे). 
खडाळ खाला यथास्थानीं पहा. 

खंडा पु० एक प्रकारची तरवार; ता सरळ 
असून तिला दोन्ही बाजूंनीं धार असते. 

खडा [ हिं०] वि० १ उभा; उभा असलेला. 
२ सातातिक; टिकून राहणारा; सततचा; उ० 
त्याच्या दारावर चोवीस तास खडा पाहरा 
अतस्ततो.३समाप्त न केलेला;बंद न केलेला:चालूं 
उ० खडा जमाखचे ,हिशेव, तपशील, यादी , इ० 
खडी हुंडी स्त्री० अद्यापे वटाविली नाहीं [० 
नाकारलीहीा नाहों ती हुंडी. खडा जंगी स्त्री० 
(न असतां म्हणजे सतत उभें राहून केलेलें युद्ध ) 
जोराचा किं० कडाख्याचा वाद. खडाघार पु ० 
१ फार कठिण अशी चढण; बहुतेक लंबरूप चढ. 
२ अद्यापि पूर्ण झाला नाहीं असा पदार्थ,-इगडाची 
मूत, सोनार करीत असलेला कांहीं दागिना, 
भांडे, इ०, 

खडागुंडा पु० रत्न. 

खडाचढ स्त्री” १ पानथरी., २ पोटांत मळ 
टणक होतो आणि त्याचें युदावाटें विसजंन वेदना- 
मय असतें तो रोग. 

खडाडणें अ० क्रि खड खडू असा आवाज 
करणें; उ० मधापासून तें दार खडाडत आहे; 
त्याला कडी लाव 

खडाण ॥व० १२ तछ़ूख, तत्पर, २ खाडकर 
उपद्रवकारक ( कोणी जनावर, पोर, इ० ), 


खडाव स्थचा० लाकडाचा ज्याला अंगठा आहे 
असे पादत्राण, खडावा ” स्थरी० अ० व० चें रूप 


खडाप्टक 


४4८ 


खंडी 


*खडावा? हेही ए० व० रूप म्हणून वापरले जातें. 

खढाष्टक [ सं० पपष--अष्टन्‌ ( सहा आणि 
आठ ) ] न वैर; शत्रुत्व. एका माणसाच्या 
राशीपासून दुसऱ्याची रास सहावी, व दुस- 
याच्या राशोपासून पाहिल्याची रास आठवी, 
अशी असली म्हणजे “ त्या दोघांत खदढाष्टक 
आहे, ” अतें म्हणतात. हें खढाष्टक ' प्रीति 
खडाष्टक ? आणि ' वेर खदाष्टक ? असें दोन 
प्रकारचें असतें. परंतु व्यवहारांत * त्या दोघांत 
खढाष्टक आहे ? ह्याचा अर्थ * त्या दोघांत वेर 
आहे ? असा वेण्यांत येतो. * खडाष्टक ? ह्याचे 
ऐवजीं “ षडाष्टक ? असेंही रूप त्याच अर्थानें 
उपयोजिले जातें. र 

खडाळ [ म० खडा ] वि० खड्यांनां व्याप्त; 
बोंडाळ, &शेत खडाळ,बायको तोंडाळ ज्याच्या 
शेतांत धोंडे फार आणि ज्याची वायको भांडखोर 
तो मनुष्य दुःखी. षी 

खंडाळणें [ सं० खेड; म० खंड ] अ० क्रि० 
मधून निघून [० उठून जाणें ० नसणें,-जेणे- 
करून मध्ये खिंड पडते. स० फ्रि० एकाद्या 
वस्तूच्या मधला भाग काहून घेणें,-जेणेकरून त्या 
चस्तूंत मध्यें खिंड पडते; उ० तुझ्या लंगोटीसाठां 
हैं फडके खंडाळूं नको; मी तुला दुसऱ्या काप- 
डा'चा तुकडा दईन. 

खंडाळी स्थी० १ उपद्रव, सतावणूक, चिड- 
वणूक , गांजणूक;, उ० ते उगीच माझी छंडाळी 
करतात. .२ एकाद्याचे दोष प्रकट करून कि० 
त्याची कुरापत काहून त्याला उपद्रव देणें; उ० 
कोणाची खंडाळी काढणें हें तुला शोभत नाहो. 
“ह्षंडाळी? ह्या शब्दाचे अन्य ख्प खवंडळी' किं० 
* खवंडाळी असें आहे. 

खंढाळें न० चोळखण करावयाचे वस्त्र. 

खडिंजा पु० भिंतांच्या रचाईत उभ्या विटांचा 
उक्क धर धालतात तो ( क्रि० देणें, लावणें ), 

खंडित [ सं० खेड-मोडणें, फोडणें , तोढणें ] 
वि० ? तोडलेल, २ बंद पडलेले, २ अर्धवटच राहून 

*_४ नष्ट झालेलें, ५ निराकृत केलेलें. ६ खोटें 
० निराधार म्हणून दाखवून दिलेले, ७ खंडाने 
क० घेतलेले, ८ मक्तथानें ठरवून दिलेलें 
० घेतलेले, 


खांडिता [ सं० ] स्त्री० पतीचे अखाडेत प्रेम 
नसल्यामुळें रागावलेली खली. 

खडी स्त्री० १ वार्राक खड्यांचा समुदाय. २ 
एक प्रकारचा पिठूळ दगढड,-ज्याचा लेप धूळ- 
पाटीवर करतात, किं० ज्याची भुकटी पाण्यांत 
घाळून भिंतींना पांढरा रंग देतात. २ वस्नावर 
फुले, वेल्युट्टी, इ० काढण्यासाठो जो पांढरा किं० 
अन्य रंगाचा चकचकीत लेप करतात तो, किं० 
त्या लेपानें वक्नावर काढलेल्या आकृति. ४ रस्ता 
करतांना दगडाचे जे अणकोचीदार तुकडे फोडून 
वापरतात ते समुच्चयानें. ५ एकाद्या माणसाचा 
आजार भूत, पिशाच, इ०नीं पछाडल्या कारणानें 
आला आहे कां काय हें पाहाण्यासाठी हाताच्या 
मुठोंत न मोजतां तांदूळ, गहूं, [किं० खडे घेऊन 
प्रश्न विचारतात, आणि नंतर एकीबेकीच्या सर- 
णीनें ते खडे मोजतात आणि त्यावरून प्रश्नाचे 
उत्तर ठरवितात; ह्या विधीला “ खडी ? म्हणतात . 
६ धाटाखालों आसमंतांत भागी कोश दोन कोश 
रुंदीचा जो जमीर्नांचा पट्टा असतो तो. ७ 
सुंगतासारघा केसाळ पण ल्हान एक क्चुद्र जंतु आहे 
तो; ह्या खर्डांच्या शेपटीच्या केशांच्या कुंचल्या 
रंग देण्याच्या कामीं योजल्या जातात .८ लहानसर 
टेकडी; टेकाड, 

खंडा स्त्री० २ कांहीं विशेष्ट वजनाचें किं० 
पारमाणाचें माप; हें माप भेन्न भिन्न प्रांती भिन्न 
भिन्न असतें तसें तें भिन्न पदार्थासवंधानें भिन्न 
असते; वीस मणांची खंडी पुणें प्रांतांत आहे. २ 
मोठां संख्या; पुष्कळ परिमाण; उ० अहो 
गोजराब्ाहे, तुमची खंडीभर पोरे मी कुठें तंभा- 
ळीत बसूं ! तुम्ही तों आपल्याबरोवर घेऊन जा; 
३० मला सासरी खंडीभर काम ओढावे लागतें ! 
महा तुमच्या ुड्यावर कश्शीदा काढावयाला वेळ 
कसा मिळणार ? उ र्गाच खर्डाभर बोलतोस 
कशाला? २ वोस ही संख्या(शेळ्या ,मेंढ्या , इ०च्या 
मोजदादांत ), ४ एकरुर्वास विघ्यांचे क्षेत्रफळ, & 
एकाद्यावर खंडी लावणें त्याला फसविणे, खंडीस 
नवटकें शेराच्या आठव्या भागाला * नवटकें ? 
'हगतात. ल्लेडाच्या मानानें नवटकें अत्यंत लहान 
होय; पाहिजे आहे त्याच्या पेक्षा हें अत्यंत कमी 


आहे अशा अर्थानें 'खंडीस नवटकें, !हा वाकप्रचार 


योजतात; उ० तुझ्या दहा रुपयांच्या देणगीने ह्या 
दुष्काळय़स्तांना काय खंडीस नवटके होणार ? 
खडोंगणती वि०,क्रि वि० पुष्कळ; उठयेथें उडदू 
भाषा बोल्णारे खंडोगणती लोक तुम्हाला 
आढळतील, 

खडुळणें ख० क्रि० पाणी वगेरे पदार्थ ढवळून 
गहूळ करणें. अ० क्रि डोळे आरक्त होणे. 

खडुलें न० गढूळ पाणी, 

खडूवा पु० पर्वत. 

खडू वि० गढूळ. 

खडू पु० शाडू; एक प्रकारची पांढरी माती. 

खडू पु०, स्त्री लाकूड, दगड, इ०कांतून 
कांहीं पदाथ वनवावयाचा असतां हत्यारानें न 
छाटटून किं० न तोडून जो भाग राखतात तो,- 
हा राखलेला भाग अर्थांत उंचवट्याच्या रूपाचा 
असून तो कांहो सोयीसाठो किं० शोभेसाठी 
राखलेला अततो; वेलाच्या मानेवर जें लाकडाचे 
जू असतें त्याला असे उंचवटे राखलेळे असतात. 

खडू वि० ज्याला वरच्या ओठावर केश 
नाहींत किं हनुवटीवर केश नाहींत असा 
( पुरुष ); विनमिशांचा ( पुरुष ); विन- 
दाढीचा ( पुरुष )._ की क 

खडू, खडूळ स्त्री ० सुंगसासारखा केछहाळ पण 
ह्याचेहून पुष्कळच लहान असा एक प्राणी;त्याच्या 
शेपटीच्या केशांच्या चितारी,लोक कुंचल्या करतात . 

खड़ळ वि० गढूळ, चिखलट ( पाणी ). 

खडे स्त्री०कागद'च्या बंदाला घड्या घालून पाड- 
लेल्या चार रकान्यांपैक्तों उजव्या हाताकडच्या तीन 
रकान्यांवर काढलेली रेघ (कारकुनांच्या भाषेंत ) . 

खडे कंकर पु० अ० व० हिरे,माणकें, पांच , 
पुष्कराग, इ० जीं मूल्यवान्‌ रत्नें तीं समुच्चयानें 
रकि० व्यक्तिशः. 

खडे घाट पु० ९नर्दाकांठो चिरगुटें जेथें धुतात 
ईकिं० वाळवितात ती जागा. २ पदार्थांचा प्रथम 
बनावेलेला कचा [किं ठोकळ ख्पाचा आकार. 
३ धुऊन स्वच्छ केलेल्या चिरगुटाचा तजेलेदार 
देखावा; उ० गोविंदपंताचा नेहेमी खडेघाट असतो 
( म्ह० तो नेहेमी परीटवर्डाचे किं० घरां धुतलेले 
स्वच्छ कपडे वापरतो ). &खड-या घाटाचा 
वच्छ; तजेलेदार , 


४५९ 


| 
| 


खड्या 


खडेफोड वि० कठिण; लासदायक; कष्टकर 
( काम, उद्योग, खटपट, इ० ). 

खडेबँद्‌ पु० कचा खरडा. 

खंडेराव [सं० खन्ननतरवार; रावऱवहुमाना- 
थक प्रत्यय ] पु० १ शेकराचा एक अवतार. २ 
जो स्वता असमर्थ आणि नादान आहे परंतु दुस- 
ऱ्याच्या चिथावणीनें कांही विकट कार्य करावयाला 
प्रवृत्त झाला आहे तो. &पएकाद्याला खंडेराव 
करणें त्याला कांहीं काम करावयाला भर दे: 
प्रवृत्त करणें ( तो नाखूष असतां ). 

खडोखड ,खडोखडीं क्रि०वि०१जेयल्या तेथें. 
२ जेव्हांच्या तेव्हां. ३ तावडतोब; तडकाफडकों. 

खंडोबा पु० जेजुरी येर्थाल प्रसिद्ध देवता. 
&सोळ ( कि० अठरा ) गुगांचा खंडोबा पु० 
१ खोडकर पोर. २ ज्याला अनेक आजार होतात 
रके० झाळे आहेत तो. खंडोबाचा कुत्रा पु० 
खंडोबाचे भक्त जे वाघ्ये ते प्रत्येक. खंडोबाची 
काठी स्त्री० तांबड्या आणि निळ्या वल्मानें लपेट- 
लेली आणि मोराच्या पिसताऱ्याच्या तुर्‍्यानें 
टोकाला शोभातरिलेली अश्शी काठी; ही काठी 
खंडोबाच्या देवळांत ठोवेलेली असते आणि ती 
मैरवणुर्काच्या प्रसंगी बरोबर घेतली जाते. 

खक्च [ सं०] पु०८ १९ तरवार. र गेंडा. ३ 
गेंड्याचें शिंग. &खक्ञ पात्र न० गव्याचें शिंग 
कि० हाड किं० त्यांचें केलेलं पात्र, ०. खड्ड- 
कोश ,खज्जाधार पु०, खक्वापिधान न« तरवाराचे 
म्यान. खक्कघेनु स्त्री ० सुरी. खक्ठपुत्रिका स्त्री० 
१ सुरी. २ कट्यार. खक्लुफळ न० तरवाराचे 
पाते. खडकपात्र [सं० खड्चरगेंडा; पावभांडें] 
न० तांबे किं पितळ यांच्या पाटल्या घडवून 
त्यांवर सोन्याचा पत्रा सफाईने. बसवून सोन्याच्या 
अश्या दिसणाऱ्या पाटल्या गर्राब स्त्रिया हातांत 
घालतात, त्यांनाः डक पात्रें ) म्हणतात. खड्ठ- 
पात्नी वि० खद्डाच्या शिंगाचें किं० हाडाचें वन- 
विलेलं; उ० ही तपाकरीची डबी खड्डपात्री आहे. 

खड्डा पु खाच; ओबड धोबड खोल्गट जागा 
किं० भ्मीन. 

खंड्या पु० माशांवर उपजीविका करणारा 
आणि चटकदार पिसाऱ्याचा एंक पाक्षिविशेष . 

खडया पु० एक मत्स्यावशेष . 


खडल्या 


खड्या नांग पु० वचनागासारवी एक 
वनस्माति. 

खड्या वाघ पु० ल्हान आकाराचा एका 
विशेव जातीचा वाध. [ व्रात्य; खट्याळ. 

खड्याळ [ म० खोड ] वि० खोडकर; 

खण पु० ९ घराच्या वांधर्णात दोन खांबां- 
मध्यें जें अंतर ठेविलेळें असते तें; दोन खांबांतील 
जागा किं० अवकाश. २ होडीमध्यें वसावयासाठी 
ज्या फत्र्या असतात त्यांच्यापैकी दोन फळ्यां- 
मधील अंतर, ३ पेटी, संदूक, इ० वारदानांत 
ठेवावयाच्या वस्तूंवैकां ज्या ल्हान [क० बारीक 
वस्तु असतात त्या ठेवावयासाठां जे लहान लहान 
कप्पे केलेलं असतात ते प्रत्येक. ४ | 
दिवशीं स्रियांत वाटण्यासाठी जी पांच सुगडें 
[ सुघट ] घेतात तीं समुच्चयानें. ५ इमारताचा 
एक मजला ( पाहिला, दुसरा, तिसरा, इ० ). ६ 
एकोणीस तसू लांब्रीचा चोळी शिवण्याच्या 
कामाचा वल्लाचा तुकडा. &खणाळें न० चोळ- 
खण करावयातसाठो विणलेले वस्न,-ह्याच्या 
विर्णांत दोन खणांच्यामध्यें कापावयासाठीं न 
विणतां कांहीं जागा रिकामी सोडलेली असतें. 
खणाळ्याला “ खंडाळें ) असाही शब्द आहे. 

खणकत [ म० कुळ--कथा ] स्त्री २ 
आपल्या कुटुंबांतील कोणा पूर्वजासंबंधानें चालत 
आलेली दंतकथा. २ स्वताच्या कांहीं क्तंव- 
गाररीची गोष्ट. 

खणका पु० १ रट्टा, तडाका, धपाटा, २ खण 
अत्ता आवाज, ३ आवेशाचें भांडण; खडाजंगी, 
४ खणखणाट; गजना. &खणका दणका पु 
कडाख्याचें भांडण; खडाजंगी . 

खणकावेणें स० क्रि १ दरडावणें; रागें 
भरणें; एकाद्यावर ताशेरा झाडणें. २ एकाद्याला 
तंभी भरणें किंठत्याला सख्त ताकीद देणें. 

खणकी स्त्री० इल्क्या द्जांचें कापड, 

खणकुदुळ [ म० खणणें--कुदळ ] स्त्री ५ 
एकाद्याला त्रास येईल इतवया नेटाने त्याच्यापाशी 
काहीं मागणी करणें; कांहीं वस्तु एकसारखी 
तत राहाणे; एकाद्या वस्तूसाठी एकाद्याच्या 


३ 


४८० 


खणत 


मयी 
एकाद्या कार्म नेटाचा प्रयत्न करणें; त्याच्यासाठी 
अविश्रांत खटपटणें; उ5 आज सहा माहेने त्यानें 
फलज्योतिषाचा खणकुदळ घेतली आहे, 

खणक्या वि० ? दांडगेश्वर, धाशिण. २ नेट- 
दार; तछख. २ उत्साही. 

खणखणणें अ० क्रि० खणखण असा आवाज 
होणें किं० करणें; उ० त्या सराफाच्या दुकानांत 
सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत रुपये खणखणत 
भजतात. .. 

खणखणोत 1वे० १ रोखठोक; स्पष्ट शब्दा- 
त्मक ( जवाद्र, इ० ). २ पिचका नव्हे तो, ठण- 
ठणीत (आवाज). ३ निकोप (प्रक्षात ,शरीर ,३०), 

खणणें [ सं॑० खन्‌ँ-खणणें ] स० क्रि १ 
पहार, कुदळ, ३० साधनांनी जमीन उकरणें किं० 
अशी उकरून आंतील माती सईल करणें, रकिं० 
आंतील माती वाहेर काहून तेथें खड्डा उत्पन्न 
कुरुर्ण, ३ क्षारादिकांच्या योगानें धातूचा किं० 
चचा पृष्ठभाग नाहींसा करणें. &खणून काढणें 
९ अवरदर्स्तानें एकाद्यापासून द्रव्यादि काढणें ; उ० 
गोविंदपंतांनों एक नवें वाचनमंदिर रास्त्याच्या 
पेठेंत स्थापिलें आहे ) त्याच्यासाठी त्यांनीं मज- 
जवळून दहा रुपये खणून काढले. २ कारण किं० 
निमित्त नसतां रडे काढणे(हट्टी मुळें असें करतात). 
२ गोड गोड बोलून आणि पोटांत शिरून एकाद्या 
माणसाची रहस्ये जाणून घेग. खणखणून क्रि० 
वि जोरानें ( वांति होणें, ३० ). 

खणती [ म० खणणे ] स्री १ खणण्याचा 
“यापार, २ जुट्म जत्ररदस्तीनें पैशे लटणें; उ०होळ- 
कराने पुणें शहराला छणती लावून वाराशे कोट 
रुपये नेले, २ क्षत, जखम ) ० खोल खोल चरत 
याची किया; उं० तुमच्या लेपानें जखम बरी 
ह्ण वाजूलाच राहून उ?ट त्यानें घछणती लाविली 
आहे. ४ एकाद्याला केलेला पराकाष्ठेचा आग्रह किं० 
"तेली गळ; उ० पेज्ञासांठी अशी माझी खणती 
नऊ लागडास तर मी तुला कांहींच देणार नाहीं, 
मी उला पांच स्पये स्वसंतोषानें देत आहें ते मुका- 
त्याने घेऊन जा.५ एकाद्या विषयाची पिच्छा पुर- 
विण; उ० त्यानें सकाळपासून इतिदासाची खणती 

आहे. 
खतें, खणतोड न० जमोनांत कि० मितांत 


खणपट 


भोके पाडण्याचें एक हत्यार; खुंटाळी 

खणपट [ म० खणणे ] स्त्रा० हें काम केल्या- 
शिवाय मी सोडगार नाही अश्या मनोनिग्रहानें 
त्या कामीं झटणें; उ० त्यानें खणपट घेतली तेव्हां 
रामभाऊ डोक्यावर पागोटें ठेऊन घराच्या बाहेर 
पडला .&एकाद्याच्या खणपटीस बसणें लाने 
आपलें म्हणणें कवूल करावें [क आपली मागणी 
पुरवावी म्हणून त्याला एकसारखी गळ घालीत 
बतणें; उ० आवडी माझ्या खणपर्टीसचच बसली तेव्हां 
तिला ही इरकली साडी आणून २गें मला भाग पडलें, 

खणपंटं [म० खणगे]न० १ जमीनीतून डिखलें 
बाहेर काढण्याचे आउत .२ओल्या किं० ओलविलेल्या 
जमीर्नांचे पोपडे खरवडून काढण्याचे एक आउत. 

खणपुट न० १ धसकट ( लाकडाचे, लोखं 


डाच्या ताताचे, इ० ). २ अफकुर्चादार टोक 


किं० डोकें ( पेटी इ० ला ठोकलेल्या लिळ्याचें 
९ ज्याला लांगून चिरगट फाटते के ०अंगावर ओर- 
खडा उटतो). २ मोडलेल्या ०तोडलेल्या झाडाचा 
किं० फांदीचा घुडखा., ४ घुडखा, (मोडक्या तर- 
वारीचा , झिजलेल्या केरसुणीचा ,इ० ). ५ कोण- 
त्याही पदार्थांचा कोणताही अवयव अर्धवट मोडून 
गेला असतां अवाशिष्ट भाग जो पदार्थाला चिकटून 
किं० लोंबत राहिलेला असतो तो 
खणपुस न० १ १स; धतकट 
दार टोक ( क्रि० लागणें, जाणें, शिरणे 
खणाजंगी स्त्री कचाकर्चाचें भांडण 
खणाणण अ०क्र०खणृषणू असा आवाज करणें. 
खणाळें [ म*खण--आल्य ] न० चोगळ्यांचे 
खण करावयासाठों विणलेले असतें तें कापड: मागें 
“ खंडाळे ? पहा 
खणील स्त्री०भाताची रोपे दुसर्रीकडे लावण्या- 
साठीं उपटतात तां समुच्चयानें [णूक ? पहा 
खण्णा, खण्णूक. माग * खंडणी ,? ' खंड- 
खंत स्थ[०१वाइट,आप्रय ,॥के०त्रासदायक पदा 
थाच्या, दशनान कि० चिंतनानें वाट्ते ती 
तिरस्काराची [क्रि्वीटाची भावना .२अस्वस्थपणा ३ 
एकाद्या पदार्थासंत्रथीं वाटते ती शिसारी. ४ प्रिय 
माणसाच्या वियोगाने मनाला लागते ती हुरडुर 
के०वाटते ती अस्वस्थता के० चिंता; उ० हे मूल 
आईंची भारी खंत घेतें 


२ अणकुची- 
इ० ). 


3६९ 


खतावण 


खत ( अ० ] न०कर्ज, गहाण, ३० व्यवहारा - 
संत्रंथाने एक मनष्य दुसऱ्याला लिहून देतो तो 
कागद 
खत न०२ शेत, मळा, इ०ची जमीन अधिक 
सुपीक कएण्यासाठो झाडांना पोष्टिक द्रव्य जे 
मा्तांत धालतात तें. २ चिमट्यानें उपटावयाचे जे 
दाढी, मिश्या, इ० चे केश ते. २ क्षत, जखम. 
खतखत पु० १ उसळी. २ आवेश, सुरसुरा. 
खतखशी [ अ० खत्‌--फा०कपीदन्‌ ] स्त्री० 
भिंतीवर शोभेसाठो ज्या रेवा काढतात त्या, किं० 
त्या रेघा काढणें. [ शंका. 
खतरा, खत्रा पु०१ कपटाची शंका. २ नयाची 
खतरी, खत्री पु० विणकऱ्यांची एक जात. 
खतवड न० गांवातील केरकचरा गांवावाहेर 
जेथे टाकतात ती जागा. २ केरकचरा; मैला. 
खतवड, खताड वि० केरकचरा, मैला, ३० 
च्या योगानें सुपीक झालेलें (शेत ). [ आउत. 
खतवड न०,खतवडी स्थी० पाथरवटाचें एक 
खता, खत्ता [ अ० ] स्थ्री०१ भयाची किं०, 
संकटाची आशंका. २ ह्याने, नुकसान. २गेरवतन 
नियमाचे किं० शिष्टाचाराचें उछंधन: गेरवर्तन 
&द्या उधार, खता रोकडी आपल्या अपराधा- 
बद्दल दया दाखावली ज'ईल किं०्नाहा हें आनेश्चित 
असतें,पण पारिपत्य व्हावयाचे मात्र निश्चित असतें. 
खता पु० नेत्रावर लेप घालण्यासाठी अनेक 
औषधें एकत्र उगाळून करतात तें मिश्रण. 
खतावणी स्त्चीं० १ रोजखर्ड्यावरच्या अधिक 
रकमा असतील त्या दूर करून प्या रकमा 
खात्यांत लिहिणे, किं० त्या ज्याच्यावर लिहिल्या 
आहेत तो कागद. २ लाकडाच्या कडेला सभांतर 
रेषा उठविण्याचें-कि० रेषा काढण्याचें सुताराचें 
आऊत. ह्या रेषा उठविण्याला किं० काढण्याला 
५ खत करणें? असें म्हणतात .७एकाद्याला खता- 
वणीवर घालणें त्याला जिकीरीचे काम कराव- 
याला देणे. 
खतावणें [ म० खत ] अ० क्रि०ओंगळ क ० 
घाणेरडा होणें ( वुरसून, आंबून, इ० ). 
खताविणें स० क्रि १ कागद खतावणीच्या 
चिन्हानें युक्त करणें. २ जमीर्नांत घत वगेरे घालन 
ती कमावणे. २ रेघा काहून शोभाविगें ( मित ) 


स्वंतावण 


खतावणें अ०क्रे०एकाद्या वस्तवद्दल [क०माण- 
सावद्दळ खंती धेणे( खंती <अप्रीति; खंती वियो- 
गजन्य दुःख ) 
खता स्त्रा०१ आप्रेय, ओंगळ, हिडिस्स, किं० 
किळसवाणी, अद्ा. पदाथीसंवंधानें वाटते ता 
भावना (० घेणें, घरणें).-२ एकाद्या माणसाच्या 
आराग्याविषर्या किं० सुस्थितीविषयीं वाटतें ती 
चिंता किं० कळकळ, २ प्रिय मनुष्याच्या वियोगा 
सुळ वाटतं तो अस्वस्थपणाची भावना 
खतोाड वर: खतवड ? पहा 
खतोड न०,स्री०, खतोडा पु०? पाथरवटाचें 
एक -1वदाष आऊत ८ ह्या आकाराचे णक 
प्रकारची पहार [्के० सळई न 
खत्ता पु० अफू, तुरटी, लिंबाचा रस, इव्चें 
केलेल डोळ्यांचे औषध 
खत्ता [ अ० ] स्त्रो० १ भयाची आठरांका 
भयातंबंधो काळजी, २ हानि; नकसान वूड 
स्वन्नड, खत्नुड, खडतर वि० २ त्रासदायक 
कष्टकर;कंटाळा आणणारा ,२कठिण:बिकट श्‍्द्वाड 
खन्नप न० शत, मळा, ३०्ची जमीन आधिक 
सुपीक करण्यासतोठा जो केरकचरा, मेला इ० घाल 
तात तो 
स्वन्ना [ अ० खतूराहू ] पु०१ संकट, धोका 
२ भयाची आझंका (क्रि०्वाळगणें, वाटणें ) 
स्वत्ना [ सं० क्षत्रिय ] पु० रेशमी वस्रे विण- 
णाऱ्यांची जात [र्क० त्या जातीचा इसम 
खदक [ अ० ] पु०२ किला, इन्चे भावतो 
खणला असतो जो चर तो. २ मोठा आणि खोल 
खड्डा. 
खदुका पु० १ आशिसयोगानें पाणी, दध इ्ठ्- 
ना आलेली वुडुड्याची स्थिति; सळसळ वाजणारे 
आधण, २ प्रंम, राग, हसें दुःख, इ० भावनांचा 
रकाएका अनावर झाडेला उद्रेक; उसळी; ल्हर. ३ 
२ खरूज, रक्तपात, कोड, इ० चा त्वरेने चरत 
जाणारा उद्रेक 
खदखद पु० १ आधण येत असलेल्या पातळ 
पदाथाचा ध्वानाविशेष. २ कोणत्याही मनोविकाराचा 
ठ्द्रेक [ आवाज करून (हसणं) 
खदखद, खदखदा क्र० वि० खद्‌ खद्‌ असा 
०, खदलाबदला, खदला- 


2६२ 


| 
| 
| 


खप 


बदला पु०१ अदलावदल, २ इकडचा तिकडे आणि 


तिकडचा इकडे अशा जातीचा वदल 

खंदस्त [ फा० ] वि० तल; चलाख; तंकट- 
समव। स्वतर्चा निभावणी करून घेण्यास समर्थ 

खंद्शत्त, खंदस्ती स्त्री० शात्रत्व:वेरभाव 

खदा [ फा० खंदाहू ] वि० १ वळकट असून 
तछख आणि चंचल असा ६ घोडा ). २ नेटदार; 
हेकेबोर, तापट, ( मनुष्य ). २ हट्टी, छलोडकर 
(पोर ). &खंदा तद्र पु० धाडसी किं० आवेद्ी 
(माणूस, पोर ) 

खंदा पु०, स्री ०हेष, आकस ( लावणें,करणें) 

खदाटा स्त्रा०, खंदाडें न० [ म० खांदी 
झाडाची शाखा ] झाडाची फांदी शाखा(मोठी) 

खदारा [वे० गायनांताल एका विशिष्ट प्रका- 
रचा, छ्खंदारावाणी स्त्रा० खंदारी तऱ्हेची गाय- 
नाची पद्धति 

खादर [ सं० ] पु०्खैर नांवाचे एक जंगली 
काटरा झाड ( याच्यापासून कात काढतात ) 
& खाद्‌रसार पु० कात ( विड्यांत खातात तो ) 

खदाल [ अ० कंदील ] पु० १ प्रकाशासाठी 
करतात तो एक विशेष प्रकारची योजना , २ पांच 
सात वातऱ्यांचा लामणादैवा. ह्या शब्दाचें 'कंदील? 
ह रूप आधिक प्रचलित आहे 

खदुळणें, खदूळ, पुढें “ गढळणें, ? * गढूळ ? 
पह्दा [ असतो ) 

खद न० एक पाक्षिविशष (हा आकारानें लहान 

खंदोस पु०१द्वेष. २ वैरभाव २ स्पर्धा 

खद्योते [ सं० खआकादा; चत्‌-<प्रकाशिन 
करण, शोभण ] पु० १ काजवा. २ सूर्य 

खद्रड * खत्नड ? पहा 

खनका पु० ८ खणका ? पहा 

खनन [ सं० खनूऱ्च्खणणे ] न० खणण्याची 
क्रेया.छेखननदहन न० मार्तिकाचा विधि 

खेनपुख मागें “ खणपूस ? पहा . 

खान [सं० खन्‌[घणणें ] स्त्रो> खाग ( दग- 
डाची, इ० ) [ विशेष ) 

खानत्र [ ल॑०] न.्कुदळ (खणण्याचे साधन- 

सवप [ म० खपणें ] पु० ९ विक्री; उ० ह्या 
गावांत चहाचा खप कांह होत नाहो. २ दंहकष्ट 
३५ वारा माहेने शेतांत खप करावा तेव्हां पोटा- 


सखपकक्‍्या 


पुरते धान्य मिळतें. २ शेत, मळा, इ० ची जमीन 
सुपीक व्हावी म्हणून जो केरकचरा ,मैला ,शेण, ३० 
त्यांत घालतात तें. [ खमशा. 

खपक्या वि०तछख, चलाख, नेट्या;खमकरया; 

ख्पट न० १ माशाच्या अंगावरील खवला. २ 
ह्या खवल्याच्या आकाराचा सोनें, रुपे, इ० चा 
दागिना किं० कोणताही पदार्थ. ३ कणकेचा रोठ 
(निखाऱ्यावर भाजलेला). 

खपटी स्त्री० गळ ३० कढवून त्याच्या वढ्या 
करतात त्या प्रत्येक. [ गाल, इ० ), 

खपड वि० रोड, वसके, खोल ( डोळे, अंग, 

खपणें अ० ॥क्रि० ९ मेहनत ० कष्ट करणें; 
उ० खपेल त्याचें, शेत, मारील त्यांची तरवार. 
२ विकला जार्णे; उ० हा गांव केवळ गरीब शेतक- 
र्‍यांचा आहे, येथें तुमची अत्तरे खपणार नाहांत. 
२ पथकरलें जाणें;सहन केलें जाणें;उ०तुझें हें भगट- 
गिर्राचें वर्तन मला खपणार नाहो.किं०येथे खपणार 
नाहीं.४समावणें;उ०हें पोतें आतां अगदीं कांठोकांठ 
भरलें, आतां त्यांत ती लगड्याची घडी खपणार 
नाहां.५योग्य विनियोग करून संपणे;उ०हें पातेळेंभर 
पिठळें आम्हां तिघांत खपणार नाहीं. ६ मरणें;उ० 
आटठ्याण्णव सालच्या पषुंगांत माझ्या घरची तेरा 
माणसतें'खपलां, आतां मी एकटा प्राणी राहिलों आहें. 

खता वि० आवेशी, तहछल, उदग्र. 

खंपती [ म० खपणें ] स्त्री०१ नेटदार, दीथॉ- 
द्योगी. २ लोचट, हेकट. २ तल्ख, चलाख, 
आवेशी. २ तापट, उप्र, रागीट, 

खपरी स्त्रा० १ छन्नोनें उडव्लिला दगडाचा 
तुकडा किं० कळपा.२ फुटलेल्या मडक्याचा तुकडा; 
खापरी. 

खपरेलं न०१ थालिपिठी कौल (उल्ट, नळ्याचे 
कील, मंगळूरी कोल, ३० ). २ अशा थालिपिठी 
कोलांचें छप्पर ॥कॅ० अश्शी थालिपेठी कोलांनी 
आच्छादलेली जागा, पडर्वा, धर, इ०, 

खपला पु० १ गळून पडलेला, सोलून किं० 
तोडून काढलेला तुकडा, २ गव्हाची एक जात; 
याला “ खपल्याण * असेंही म्हणतात. 
. खपली स्त्री०ल्हान किं०्पातळ खपला .(“खपला? 
वर पहा ). खपली काढणें, खपली उचकटून 
काढणें विझलेलें भांडण मुद्दाम उरकून काढणें. 


डवरे 


खपेटोणपे 
ऑन्शश्श्ण्शिशिणर्‍र्‍ऱ1----...._______ 

खपल्याण न० वर * खपला ? पहा. 

खपा, खप्पा [ फा० खफाहू ] वि० नाषूप; 
अस्घुष्ट; नाराज. &खपा मर्जी स्री» नाराजी; 
कृपेचा लोप; गैरमर्जी. 

खपाट न०, खपारटा, खपारी स्थ्ा० [स० 
कपाटऱदार, दरवाजा ] १ दार ( ह्या अथी अप्र- 
चालेत ), २ पोटांत अन्न वराच वेळ न गेल्याकार- 
णानें पोट दुबणें किं० पोट दवल्याची स्थाते; उ० 
ह्या लेकराला टूथ पाज गे आवडे, त्याचें पोट पहा 
अगदी खपाटीस गेलें आहे. &पएकाद्याच्या 
खपाटीस बसणें,एकाद्याचा खपाटा,घेणे त्याच्या- 
जवळ एकसारखी कांहों नेटाची मागणी करीत 
राहाणे; एकाद्या वस्तूवदल त्याचा पिच्छा धरणें. 
पोटाला खपाटा बसणें, पोटाचा खपाटा हणे 
पोटांत फार वेळ अन्न न गेल्यामुळें पोट खोल जाणे 
किं० दवणे. पोटाचीं खपाटें होणें, पोटाच्या 
खपाट्या बसणें हे वाक्‍परचारही वरील अर्थानेच 
य![ञजलं जातात. 

खपाट न० नेसगांनें किं०मानवी कृतीने उत्पक्त 
झालेला किं०केलेला खड्डा, युहा,कोनाडा,पोकळी , 
विवर, ३०.२ खत्रदड; अडचर्णाची आणि आकुंचित 
जगा; उ०्ह्या खपाटांत तुम्ही नऊ माणसें कशा हो. 
युजञजराण करतां ? 

खपाटून क्रि० वि० जोरानें, आवेशानें. 

खपाटया , खपाऱ्या वि० 2 नेटानें आगि हट्ट 
घेऊन कांहीं वस्तूची मागणी करणारा , २ नेटाने 
आणि उत्साहाने कांहों काम करणारा . 

खपी [ म० खपणें ] वि० तछख, चलाख, 
तल्पर ( काम करण्यांत ). 

खपीप [ अ० खफीफ्‌ ] वि० १ नाखूष किं० 
नाराज झालेला. २ शरमलेला, ओशाळलेला . 

खपुष्प [ सं० ख ( आकां )-- पुष्प (फूल) ] 
न० अविद्यमान [किं० अशवय वस्तु, ( सशाच्या 
शिंगाप्रमाणें ). &खपुण्पाथमाण वि अशक्द 
क्रें९ आविद्यमान ( वस्तु ). 

खपेटोणपे पु० अ० व० जगाच्या व्यवहारांत 
नुकसान, पराभव, दुःख, निराशा , हिरमोड, विज्ञे , 
अडचणी, इ०चे आघात कि० तडाखे; उ० जगांत 
खपेटोणपे खाहयाशिवाय कोणाला शहाणपण येते 


खप्पड 


नाहो. “ टक्केंटोपणें ? पु७ अ० व० हा शब्द ह्या 
अर्थानें अधिक प्रचलित आहे. 

खप्पड वि०आजारानें, हाल अपेश्ांनी , ।चेतेनं , 
वार्धक्याने, किं० दारिद्यामुळें जीण,.द्ीर्ण, रोड, 
झालेला ( देह, शरीर, गाल, ३० ). 

खण्पा वि० १ नाराज,नाखूप ( मर्जी, इ० ). 
२ विटलेलें ( मन, ३० ). 

खप्पी वि० १ तापट, चिडखोर. २ तछख, 
चलाख. २ तत्वर, नेट्या, नेटदार. &खण्पीदाल 
पु०१ नेटार माणूस; पथकरलेल्या कामाची पिच्छा 
न सोडणारा; दीर्घोद्यागी. २ एकाद्या माणसाच्या 
बोकांडीस बसणारा ( त्यानें आपली मागणी 
पुरवावी म्हणून ). 

खब्नद्ड न०,स्त्री० ,खबदडी स्त्री”, खबदाड 
नन० १ ओबडधोबड भोक , खड्डा, खळगा, पोकळी , 
डइ०..२ अडचणीची आगि आकुंचित जागा घर ,इ०. 

खबदडी वि०्खड्डे, घाचा, उंचवटे, ३० जांत 
आहेत अशी ( जमांन ). 

खबर [ अ० खत्र्‌ | स्त्री० १ बातमी, वाती. 
२ माहिती (एकाद्या विशिष्ट प्रश्षंगाची माणसाची , 
इ० ). 8 एकाद्याची खबर घेणें ९ ताचे पारे- 
पत्य करणें. २ त्याच्यावर सूढ़ वेणें. खबरदार ! 
उ०वा०अ०जञपून रहा! काळजी धे ! याद राखन 
अस !खबरदारी स्त्री ८सामथ्य, ताकद ऐपत. २ 
निष्णातपणा , पटाईतपणा, वाकवगारपणा ,नैपुण्य 
३ सावधागेरी. खबरबखर स्त्री? वातम्या:वाती 
गप्मसषप्प; कर्णोपकणीं आलेल्या अफवा किं० खवरा 
स्वबऱ्या वि० इकडच्या खवरा तिकडे तिकडच्या 
इकडे सांगत फिरणारा रिकामटेकडा माणूस 
खबरदार वि० १ एकादे काम, कतंव्य, इ० 
इ० करावयाला जरूर जां साधनें ज्ञान 
माहिती, वृद्धिमत्ता, द्रव्यवल, शरीरसामर्थ्य 
इ० ता ज्याच्या जवळ कि० ज्याच्या ठायां 
भरपूर आहेत असा ( पदार्थ, माणूत, जनावर, 
इ० ); उ० हा खांब खबरदार आहे: तो ह्या 
छतुळडचा भार सहज पेलील; उ० हा घोडा ह्या 
चिलखत घातलेल्या स्वाराला सहज वाहूं शकण्या- 
इतका खवरदार आहे; उ० तो कारकून जमाखर्चा- 
च्या कामा खबरदार आहे. २ वाकवगार निष्णात 
३० हया गवई कणोटकी संगीतांत खदरदार आहे 


1.) 


रै 


४८० 


। 
। 
| 
1 
| 
। 
1 
। 


| 
| 
| 
| 


| 
| 


खंबीर 


जागरूक ,सावव;उ०तो गोविंदपंत आतेलफंगा आहे; 


, खवरदार असा ,नाहा तर तो तुम्हांला गंडा.धालील 


खबरा स्था अ० व० चकाट्या ( पिटण ), 
एरका|मटकड्या गप्पा(मारणे); उ०हा गांवांत उर्गाच 
खबरा सांगत फिरतो, 

खंबऱ्या वि० १ तळख, चलाख, हुदयार. २ 
तत्पर. ३२ मजवूत बांध्याचा. 

खबळ स्त्री १ खोल दरी. २ डोंगरांतील 
पोकळी र्कि० गुहा. ३ मोठा खड्डा. [ पहा. 

खब्ाड न० ओंत्रडथोब्रड पोकळी. मागे खवबड? 

खंब्रायती वि० खंबायत नांवाच्या शाहरचें 
किं० खंवायतसंवंधाचें. 

खंबारी स्त्री० शिवणी नांवाचें झाड 

खबालण, खबलणे [ क० कावल ] स० 
क्रि १ आधाशीपणानें खाणें; गपागप खाणे 
२ उधळेपणान खचून टाकणें. २ ( रिकामटेकड्या 
चकाट्या ) [पटीत भसणें; उ० तो गोवर्धनपंता'च्या 
घरां वाता खवलीत बसला असेल ! 

खबाला ॥वि० १ अवळपवळ, ऐसपैतत,( जागा , 
खाला , धर, ३०).२अजस्त्र मोठ ,फत्ताडे, अगडवंब 

खबाला [ अ०] पु? १ अधाक्शीपणानें खाणे 
1० खाऊन टाकणें ( पोहे, चुरमुरे, पुऱ्या ,इ०) 
उठ्य्यानें सोलापुरी चिवड्याठर मघापासून खत्राला 
मारला आहे. २ उधळेपणानें खर्चन किं० संपवून 
टाकणें ( पेसे, सामय़ी , इ० ). ३ व्यापारांत के ० 
कोणत्याही व्यवहारांत झालेले नुकसान किं० वस- 
लळा ठाकर, % बांगड्या, काचपात्रें, चिले, ३० 
पण, फुटणे, ३०, खालचा शब्द पहा 

खबाला (-ल्या ) वि० ? पिटणारा १ कुट- 
णारा, झांकणारा (बाता, गप्पा , चकाऱ्या , ३०); 
उ० त्राताखबाल्या, गोशखवाल्या. २ ( काहा 
खाद्य ) आधाज्यीपणानें खाणारा:उ० भातखबाल्या , 
पोळीखबाल्या , ल्डुखवाल्या , ३० ३० 

खाबरा स्थ्री०्खवीरपणा.खाला' खंबीर? पहा 

खंबीर वि० १ बळकट मजबूत , पक्का ( घर, 
खात, भांडे, टोपले, इ ). २ स्थिर, नेट्या , दृढ- 
नश्चयां,अढळ (माणूस, विचार ,वचन , मत, इ०) 
२ जड;अवजड;अवाढब्य .४घट्ट; संसारांताल दुःख , 
नराशा, पराभव, विघ्े, इ० नों न खचणार॑ 

डगमगणारे (मन, अंतःकरण ). 


२. 


1क० 


स्वंबीर 


घुळ्बळकट, इढ,रवि,०अचल आवार,पाठिंबा , किं ० 
अनुकूलता ;उ० तुमच्या वोलण्याचा खर्भीर असल्या- 
शिवाय आम्दी हें काम कसें पथकरावें १७ खंबीर 
खंड पु० पका, घट्ट, स्थिर, कायमचा , टिकाऊ 
( माणूस, कापर, रचना, मांडणी ,इ० ). 

खंबीर, खमीर न० आंब्रवण, फुगवण , मंड 

खञुतर, खडु तर, खडञुद्र पु० पारवा ( एक 
पक्षी ). &४खजुतरखाना पु० सरकारने किंवा 
स््राजगी माणसाने पाळलेली खवुतरें ठेवण्याची जागा, 
स्वजुपरबाज वि० खवुतरें पाळण्याचा आणि उड- 
विण्याचा नाद ज्याला आहे असा. खबूतरवाजी 
स्था खवुतरे पाळण्याचा आणि उडाधेण्याचा 
व्यवसाय , षोक, नाद, किं० उधोग. 

खब्‌ 3०्जस्ख म्हातारा; अगदों ञजरठ. अधिक 
फ्र्चलित रूप “ खब्वू?. 

स्ववक वि० प्रचंड, विप्याड, अवाढव्य, जगड 
व्याळ ९ माणूत, जनावर, पदार्थ ). 

खंबूल पु० गल्तावरील भटारखाना किं० 
स्वयंपाकगृह. 

सखबटोणपे पु७ अ० व मागे “खपेटोणपे “पहा . 

स्वबेड वि०१ कडक, तापट, तिरसट, २ वाग- 
व्य़वयाला कठिण ( माणूस, जनावर ), ३ ओबड- 
थोबड; खरडडात; उंचसखल. 

खढ्बा पु० आवडवोवढ गुहा किं० विवर. 

खबू वि आते ह्यातारा; अगदीं जख्खछ 
(तुच्छतेने). 

खमक्रावर्णे स० क्रि० १( एकाद्यावर )ताशेरा 
झाढणें; ( एकांधयाला ) रागें भरणे, २ ( एका- 
याला ) धमकी भरणें किंग््याची खरडपट्टी काढणें. 
३ जोरानें धरणें कि० पकडणें.&खमकावुन 1० 
वि जोरानें, नेटाने (ओढणें,वरणें, मारणे, १०), 

खमक्या, खमश्शा वि० ९ नेटदार, तछख. २ 
तत्पर, ३ आवेशी; उत्साही . 

स्क्मखम, खमखूम स्त्री० रग, आवेश, उसळी 
( भांडण्याची , मारामारी'ची , गाण्याची इ०) .क्रि० 
येणे ,जिरणें, जिरविण, ६०. 

खमखमोत, खमंग;खमंक वि«स्वादिष्ट,रुच- 
कर; योग्य प्रमाणांत तूप,साखर ,किं०मीठ , तिखट, 
इ० पदार्थ घातले गेल्यामुळें चवदार (वाही खाध). 
सस्र्मंग काकडी स्त्री काकडी विळीवर चोचा- 


0-1. 


वून निघालेल्या तासांत थोडेसें मीठ वाटून त्यांतून 
पाणी पढून काहूत त्यांत कुटलेले डाळे ]किंवा भु३- 
मुगाचे दाणे कुट्टून धाळून मग फोडणी देऊन करतात 
जे तोंडाल्यवणे ते. 

खमंगाई स्थी०स्वमंगपणा. * खमंग * पह] . 

खमणें अ ००2 दुसऱ्या पदार्थीत गडप होणे, 
लोपून जाणें॥$० शोपून घेतला जाणें.२सहन केल! 
ञाणे( अपकार, अपशब्द, इ० ). 

खमध्य [ सं०खन्च्माकाश; भ्य>मध्यबिंड ] 
पु८१आका्यांतील आपल्या डोवयावरचा कार्पत 
बिंदु.९२आवज्यांतील आपल्या डोक्‍यावर'चा रेखांश . 

खमस [ क० ] विठ्पांच ( अरी सालांत ). 
खमसी (-सै-) न विव्पन्नास (अरबी सालांत). 

खमाज, समास पु० रागावज्ञप (गीतात). 

खसारणं स० क्रि० जोरानें ओढणे किं० 
ताणणें 1० वांवणे. &खसाटून क्रि? जोराने, 
आवेद्यानें, नेटाने ( ओढणे, खाणें, नेवणें, इ० ). 

खमाटया वि० १ दांडगा, वटिंगण , आवेशी , 
उत्ताही. २ अगडबंब. 

खरसीर [ अ० ] न० आंववण, फुगवण, मंड. 

खस्माल वि० १ भक्कम, गजवूत ( इमारत, 
कारागागर्राचा पदार्थ ). २ अवाढव्य, जड,अवजड. 

खय स्त्री० १ रग, ताठा, मस्ती, गर्व( मोडणे , 
जिरणें, ज्ञरावणे ). २ आडदांडपणा. 

खर [ सं० ] पु० ९ गाढव, ग्या, गथडा. 
२ खेर. &खरवात्सल्य न० अंधळे रम. 

खर स्त्री० १ ल्धर्वामध्यें जो पांढरा चुन्या 
सारखा पदार्थ जातो तो. २ शेतांत दाढीवर जो 
केरकचरा इ० दडपण टाकतात तें. ३ सायंकाळी 
आक शास येतो तो आरत्तपणा. ४ आकाशांत 
पसरलेले पातळ ढग स्सुदधयाने. ५ विहिरांच्या 
किं० नर्दाच्या तळाचाःगाळ. ६ पाप्यांतील रेव. 
७ कोळशाची भुकटी. ८ सोनाराच्या शेगडीतील 
सोन्यारुप्याचे कण, 

खर [सं०] वि० १ कांठिण , घट्ट. २ तोद्षूण, 
३ कडक, कर्वश. ४ स्म. ५ तिखट. ६ दाट, ७ 
दुःखद (शब्द ). ८ निष्ट्र. क्रूर, निदेय, ९ 
उष्ण. &खरांद्यठु ५० सूर्य. ,खरशब्द पु० कर. 
ढोक: क्रौंच. 


स्वरकट 


खरकर,;, खरकटवाड, खरकटवळ, खर - 
कटावळ स्त्री”, खरकटवडा, खरकटवाडा पु० 
जेथें माणसें जेवलो आहेत किं० जेथें स्वयंपाक 
झालेला आहे अश्या जमीनीची ज्षेणान साराविली 
जावयाच्या अगोंदरची स्थित. 
खरकटणें स० ० 2 रेघोट्या ओढून ंविख्य 
करणें ( कागद, जमीन, ३०) [ड मरड 
टणें ( पाटा, दग ०वर ); ३० गोदे 
पुदाण्याची चटणी तू नुसती खरकटली आहेस 
ती पुन्हा वाद्रून आण. ३ खरवडून काढण 
जमीनीचे पोपडे .इ० १ ४ अधवट [कॅ ० ॥नध्का- 
ळज़ीपणानें करणें ( कांदी काम ). अ० क्० 
2 खरकरटें होणे ( हात, भांड, पाणी, इ० ). २ 
ज्ञेण , चिखल, उष, ड०्नीं लिप होणे. 
स्वरकटा वि० १ भात, भाजी, इ० अन्नाने 
लिप्त. २ ओंवळ्याचा स्पर्श आलेला ( कोणताही 
खाद्य पदार्थ ), 
खरंकटें न० अन्नादिक पदार्थाना लडबडलेले 
भांडें कि० अन्नादिकांनीं व्याप्त जर्मीन किं० तें 
अन्नादिक; उ० ह्या कोपर्‍यांत खरकटे पडले आहे 
त्याला अगोदर ण लाव; उ० सरू, काल तू हीं 
खयंपाकाची भांडी घासलोंस त्या सवाना खरकटे 
राहिलेले होत. २ देणें धेणे इ०८ व्यवहारांतील 
निकाळास न लागलेला भाग; उ० प्रागल्या कर्जाचे 
खरकटे तू काडून टाकल्याक्षिवाय मी दला नवे 
कन कांहीं देगार नाहो. &खरकटेल वि ज्याला 
स्वरकटें चिकटलेले आहे असें (भांडे, जमीन , किं० 
कोणताही पदार्थ ) 
खरकण अ० क्रि सर किं० खर असा 
आवाज करून सरकण ऑकि० निसटणे, २ जोराने 
जाणे, वाहाण, [क० निसटण ओंहोटणें 
९ पाणा, नसु, इ०). ४ (गट, सूज, इ० ) 
दवणे, ५ उतरलेल्या चेहेऱ्यांचा होणें ( माणूस ) 
उतरणे (चेहेरा); उ० तो गडी पेटीच्या कुल्पांत 
केळी घालीत होता इतक्यांत मी'कोण आहे रे? ? 
अस म्हणताच ता खरकला ( किं० त्याचा चेदेरा 
बवरकला ) 
 खरका यु८ १ खरवडीतपणा ( थंडीच्या 
गालांचा किं० कोणाही गात्राचा , देवी 
गल्यावर त्वचेचा , ३० ). क्रि० येणें 


दु 
शू 


ड्ठ 


४८६६ 


उठणे, ३०. 


कमवावा डि िजआाजबबजजजज्विवि,5ञौताााा हया 


स्वरस्वर सुंडा 


२ एकाएकी मनाला वसलल्म प्रवत 
( कांदा आप्रेय वार्ता ऐकून, किं० कांही भयंकर 
देखावा पाहून; ॥%० वसणें ). 2 व्यापारांत 
आलेली बूड [कॅ० वसलेला चट्टा. ४ पाऊस, थंडी ; 

१ उंदोर, इ०नीं पिकांवर किं० शेतांवर 
झालेला नुकतानकारक पारेणाम ( क्रे० बसण, 
होणें ). ५ खरूज, गजकर्ण, इ०ना एकदम कंडू 
क० खाज सुटणे. ९ खरूज, गजकर्ण, इ० खाज- 
विण्याची जोराची लहर किं० प्रवृत्ति. ७ दंगडा- 
वरून खटारागाडी वेगाने चालत असतां होणारा 
व्वनि. ८ कांही काम करण्याचा जोर, सपाटा, 
आवेश , ३०.९७एकाद्याला खरका देणे २ त्याची 
खरडपट्टी काढणें; त्याच्यावर ताज्लेरा झाडणे 
त्याला तंभी मरणे. हिश्षबांत स्वरका मारपं 
खोटा हिशेब सांगन 1० सांडून दुसस्याच्या 
पेंशाचा अप्रामाणिकपणे अपहार करणें 

खरकावण अ० क्रि2 खरवर आवाज कल्न 
घररणें [किं० घसरत येणें कि० जाणे. त ० क्रि० 
£ "ला रागें मरणे; वर ताशेरा झाडणे; 
तासडपट्टी काढणें. २ खर्‌ खर्‌ असा आवाज होईल 
अशा रीतीने एकादा पदार्थ ओढणे किं८ सरका- 
वर्णे किं० ढकलणे. [फ्दाभे ).. 

खरकुटणें अ क्रि८ स्वरकटा दोणें ( काहा 

खरखर ,खरखरां ।्र०अ«खरखर्‌ असा आवाज 
करून [किं० असा आवाज होईल अद्णा रीतान; 
( चालण, ओढणे, जाणे. ३८ ) 

खरखर स्त्रा० डोळ्याला कांदीं विज्षात झाल्य! 
सुळे जी वेदना होते ती. उ० आज सकाळ पासून 
माझ्या उजव्या डोळ्याला खरखर लागलीं आहे. 
पश्चात्ताप. ३ दु:खमय विचाराची वोचणी किं० 
टोचगी( लागगें ). ५ कफामुळे वश्ञांत चालणारी 
घरधर (लागण सुटणे) ,% कंड खाजविण्याची ळहर 
क० प्रवाप्ते 

खरखरणें अ० क्रि० 2 खरखर असा लल 
करणें. २ कफासुळें घसा घरघरणें. २ तीव्र करेनन 
९ डोळा ) जर्जर होणें 

खरखर सुंडा (ढा ) ५०  सुततल्मान 
मिकाऱ्यांचा एक वर्ग किं०पंय.९मिक मागावयाला 
निवालेल्या हिजड्यांचा साजिंदा किं० पाठाराखा 
रे कफलछक: अर्किचन: अतिदरिंद्री माणूस 


ठ्ची 


खरखरा 


खरखरा पु० 2 काळजी; विवेचना ( लागण 
इफटणें ). २ दुःख; निवारची तडफड. ३ रागान 
त्रेफाम झालेल्या माणसाचा आरडाओरडा कि० 
आवेदयुक्त भाषण. ४ खरजेला सुटलेली तीन कंडू 
( जी खर्रखर्‌ खाजवून शामविली जात ) 

खरखराट पु० खरखर असा जोराचा आवाज़ 

खरखरीत वि स्पर्शेश्रिवाला उदार वाखार 
लागणारा; खडवर्डात ( सदु, उळयुळीत, लाफ, 
ह्याचा उलट ). 

स्रंशटणें स क्रि आओंबडबावड रीतीने 
/ पाट्यावर वरवंट्यानें ) वाटणे; केवळ ठेचळणे; 
उ० ही पुदाण्याची चटणीं तूं नुसतो खरंगट्ून 
आणली आहेस, तौंत पुदाण्याची पान सवेघची 
लचंव राहून गेली आहेत; जा; आणि ही. चटणी! 
पुन्हा वाटून आण, 

खरंगणें, खरगणें स० क्रि» १ पूणपणे तळून 
काढणें ( भजी ;आळवाच्या पानांच्या वड्या /इ०) 

वष्टतेक रक्षा होईल इतकें तळणें. अ० क्रि० 
£ तळावणें ( डोळे ). २ उन्दानें डोळे, गाल, ३० 
नांबूस हाण 

खरगोस | फा० खरगोप ] पु० सला 

स्वरगाळ पु० एक वक्षवशप. 

खरच इ० पुढें * खच, ? खचेणे,?३०पहा. 

खरचटणे अ०क्रे० खरखरीत ॥कि०अणकोचौ- 
दार पदाथोला लागून शरीराच्या त्वचेवर ओरखड 
उठणें किं० वक्ष ३० लागून फाटणे. | कगसें. 

खेरचिव न० भाताची शुप्क किं० वांझोटी 

श्‍वरज पु० ? लसंगातॉत नाच स्वर घोगरा 
-मावाज 

खरजाईं [ म० खरून :-आई |] स्थी० खरूज 
आली असतां ज्या देवीला नवत करतात ती! ढेवो 
[तिचा अंगारा विकृत भागावर लपतात 

खरजुडा (-ला ) (व? लरून ज्याला झाला 
आहे अस्ता. 

खरट पु० ८ [नतर खडा 
पायाला लागन हाता तां रागावशाष 

खरटणें अ० ।क्रे० ९ रक्ष, भूल, ३० चा वाढ 
कुंठणें क्रि० त्यांनीं निर्वाथ किं० निस्तेज होणे. २ 
खरडणे, 


२ असा खडा 


2८७ 


| 


| 
| 


[| 


| 


। पहा जमीनोवर खरडत आहेत .२ 
। होणें: उ० ह्या ज्ञाडाला पाणी नसल्याकारणाने त 


स्वरडा 


खरटा एु० ९ खराटा ( झाडावयाचा ). २ 
झिजलेल्या खराट्याचा वुडखा 

खरड [ म० खरडणे ] स्त्रा०९ धाश्याइन [कि० 
निष्काळजीपणानें लिहिलेला कागद किं० काढ- 
लेड चित्र किं० केळेलें कांही काम. २ एका- 
द्यावर झाडलेला ताशेरा ( काढणे ). २ आरणोंत 
ओतलेल्या वितळविल्ल्या सोन्याला किं० चांदीला 
चिकटलेली राख फकिं० कोळशाचे कण समुच- 
यानें,-जे मागून खरडून काढतात 

खरडघासा पु० खाल ' खरडा > मध्य पहा 

खरडणं स०क्र० १ खरखर आवाज हाइल 
अक्या रीर्तानें तासणे (वाईट न्हावी डोकयावर'चे केश 
वल्यानें काढतो तसे ). २ भांड ३० घासून मलर- 
रित करणें. २ खुरप्याने ( गवत ३० ) सुळापासूत 
कापून काढणे, ४ निष्काळर्जापणान किे० वधाई- 
घाईने किं० इच्छेवर लिहण ( पत्त, जमाखचे 
वर्तमानषत्राचा संपादकोय लेख, इ० ). “५ काण- 
तेंही काम) इच्छेविरूदध कि०्घाईधाईन कि>1नष्का- 
ळजीपणानें करणें. ६ मिरे, ल्वँगा, ३० पदार्थ 
पाट्यावर वरवंट्यानें ठेचन अधंबोबडे वाटण. ७ 
( एकाद्याला ) रागें भरणं किं० त्याचेवर ताशेरा 
झाडणे ( * त्याची खरड काढण ? सस्य वाकप्रचार 
त्याच अथाने अधिक प्रचांल्त आहे ) 

खरडण अ० क्रि ९ सरकत जाण; उ० माझे 
गुडवे दुखत आहेत ,मला चालतां येत नाहा , म्हणून 
मी ढंगणानें खरडत पाटावर जाऊन वलेला. २ 
जमोनीवर लोलपटणें; ० ह्या केलासाठो काठ्या 
उभारून त्यावर तो चर्ढीव: त्याच्या फांद्या ह्या 
० ची वाढ कुं।ठत 


खरढडत आहे 

खरडानदा स्त्रा० निथ्काळजापणान [लाहण 

खरडनीस, खरडानि'शा वि० निष्काळजापणान 
लिहिणारा. (कारकून , विद्यार्थी ,० ) 

खरडपट्टी स्त्री एकाययावर झाडलला ताशेरा 
भोसडपट्टी; हजामत ( लाक्षाणिक प्रयोगांत ) 
( काढणे, [नघण गै 

खरडबरड वि ्थोंडाळ आणि नापाक(जनीन) 

खर्डा [ म० खरडणं |] पु० ९ खरडून काढ- 
छेळे कण समुच्चयानें.२ अघेवट कुटलेला कि ठेच- 


ब 


स्व्रड 
लेल पदार्थ. ३ वारंवार खोडाखोड केल्यामुळें 
चिताड झालेला कागद .४ कच्चे लिखाण किं ८हिशेव; 
आरखढा. ५ कच्चे टाचेण क्रेट यादी; मसुदा. ६ 


हलक्या जातींचा मोत्याचा दाणा. ७ 
भाजलेल्या मेथ्यांचा चुरा. ८ पक्क प्रका- 
रचे खरवूज. ९ झालिधान्याचा लहानसर पण 


मरदार कणिशसमुदाय. १० देवी, गोवर, इ०ची 
पोटांत पडते ती आग. ११ युरांना खातां येईल 
इतके वाढलेळें गवत. 2२ विवळ्या वावाची 
एक जात. १२ जायफळ, मुरुड शेंग, इ० द्रव्यांचे 
तळून नंतर केलेले चर्ण ,-हगवणीवर ओऔषय. 23 
वारदानांतून खरडून काढण्याइतके कोणत्याही 

पदा्थीचें परिमाण रकिं० अश्या स्थितीप्रत पोचलेले 
वारदात किं अद्या वारदानांतून खरडून 
काढलेला पदार्थ किं०त्या वारदानांचो अशी स्थित; 
उ० आमच्या विहिरीला चेत्रापासूनच सरडा 
लागला; उ० आजची दहावी तार्राख पण माझ्या 
पिशवीला आतांच घरडा लागला, मी तुला पै 
कसे उसने देऊं १? & खरडेघासा, खरड- 
बाह्या पु० कारकून ( तिरस्काराने ). खरड- 
नीस पु० वाईट लिहिणारा कारकून , विद्यार्थी, 
इ०. खरडेक्जा मोती, खरड्यारचे मोती 
न० हल्क्या दजाचे मोतो. खरडया विठ् ज्याणें 
लिहिळेला कागद खरडा म्हणण्याच्या लायकीचा 
आहे असा ( कारकून, विदयार्थी, इ० ). 

खरडी [ म० खरडणे ] स्थ्री० १ भोसडपटटा ः 
उल्टी सुलटी ( लाक्षणिक प्रयोग ). २ एक प्रका- 
रचा वाघ, ३ काथ्याचे तंतु. [एक जात. 

खरडऱ्या,खरडया वाघ पु० वबिवळ्या वाघाची 

खरणें [ म० खर ] अ० फ्रि १ मत्रदारे 
चुन्यासारखा पांढरा पदार्थ जो जातो त्याला *खर? 
म्हणतात; ह्या विकाराने य्रासलेला असणें, २रेत:-- 
स्खलन ह्या विकाराने पीडलेला असणें. 

खरतड, खरतढणें मार्गे ' खडतर, २“ खडत- 
रणे २ पहा, 

खरनखरं[फा०आणखिर- शेवट;“नखर'हें केवळ 
आब देणारे यमक ] क्रि वि० २ सरतें शेवटी. 
२ कांह केलें तरी. 

- सखरप श्यी० चुलीवर ठेविले 1 
व अडतेल मीत व री भांड्याच्या 


2६८ 


वि यामा महेकयाकामळकका कचाकच ०4, डक द त क जहा 


स्वरबडण 


खरंप स्त्री> आमाक्षांदि विकृतींनां पोटांर 
होणारा मुरडा. 

खरपट न० ? मोठा प्रचंड फत्तर किं खडक.. 
२ मुरूम, दगड, घोंडे, ३०ची जमीन. ३२ डोंगर... 
टकडां, १० चा माथा, ४ फोड ( येणें, उठणे ), 
वि० खडक, मुरूम, इ० जात फार अज्ली जमीन. 

खरपट न० खडकाळ आणि मुरुमाची अमान. 

खरपड ,खरपाड ,खरपट न० २ तुटवडा ,कमी- 
पणा ,अपुरा पुरवठा. <दुभिक्षाचा काळ; उ० रंदा. 
पाण्याचें खरपट पडेल असा रंग दिसतो; उ०गेल्या 
वर्षीं धान्याचे खरपड पडले तें श्रामंतांना देखील 
जाणवले. 

खरपड, खरपडी, खरपुडी स्था ८ टोळा- 
सारखो एक प्राणिविद्रोप, 

खरपडी स्त्री० खाला * खरपुडी * पहा. 

खरपणें स० क्रि न्लादिकांनीं ओरवाडण 
किं० विचकुरे धेणे. 

खरंपणें भा? क० क्रि० भामांशादिकांसुळे 
पोटांत मुरढणे; उ० आज सकाळपासून नाराय- 
णाचा पोटांत खरपत-आहे. 

खरपळी स्द्री० खरपुडी, उखिरवळी; पोपडा, 
( जमीन, भिं्तांचा गिलावा, इ०चा ). 

खरपी स्त्री० भांड्याच्या चुडाला जमलेली मस 
किं० जळ रकि० मशेरी . [ विदप- 

खरपुडा पु्टोळाच्या जातीचा एक प्राणि” 

_ खरपुडी, खरपोडी स्त्री७ १ जमीन, झाडाचे 
खोड, किंढ्वराःहोत आलेली जखम ,यांचेवर धरते ती 
धपली, खपली , ४० पापुद्रा .२ एक प्राणिविशेष .३ 
एक बंनस्पतिविशेष. 
| स्वरपूस वि० १ पूर्णपणें आणि थथायोग्य प्रमा- 

णात भाजलेला, तळलला , योकलेला. [के० शिज- 
लला (काहो खाद्य पदार्थ): खमंग. २ स्पष्ट शब्दांनी 
दिलेली ( ताकीद ), भरलेली ( तंभी ) , बोललेले 
(उत्तर) *फ्रे०वि ०पूणपणें [किं० योग्य प्रमाणांत,उ० 
रन खरपूस तापल्याशिवाय तें चुलींवरून उतरू 
नको. 

खरबड वि०१ उद्लीर वाखीर(जमीन, पाटाचा 
र्भाग, ३० ), २ चिव्लल, कांहा खाद्य पदार्थ, 
२० नो ल्ह्डलेला( हात, भांडे, इ० ). 
खरबडणं भ० [क्रि० अन्न, शोण, चिखल, ३० 


सवरबराल 


छागन जागच्या जागीं वाठडून लेप वसला आहे 
ज्यावर असा होणें( हात, जमीन, भांडे, सतरंजी , 
चडवंची, इ०); करवडणे, 
खरबरीत, खरबडीत, खरवडा, खग्बुडीत 
वि० खरखरीत, उखीरवाखीर;साफ आणि नितळा 
नव्हे असा ( पृष्ठभाग ). 
खरबुजी [ म० खरवूज ] वि० खरवुजाच्या 
आकाराचा ( 'चुनाळ, माणे, तपकिर्रांची डबी , 
क्रिं० दुसरा कोणताही पदार्थ ) 
खरत्रज स्रो० खरघुजाचें झाड.नन्य़ा झाडाच 
फळ, & खखुज रोगाचें ठिकाण कि० माहेर 
चर खरवुजे फार फार खाल्याने रोग होतात 
खरमंजरी [ सं० ] स्थो० आघाडा नांवाचे 
झुडूप. 
खरमरा (-ऱ्या ) वि० १९ तछृख, तापट, 
कठोर. २ तीद्ष्ग. २ झणझर्णात. ४ आवेशायुक्त, 
«, निभींड.७ राऊत असे खरमरा तर घोडा 
चाळे तरतरां यजमान खंया असला तर नोकर- 
लोक काळजीपूर्वक काम करतात 
खरसर्रात ।वि० १ तिखट, जलाल ( मिरे, 
लवंगी मिरची, ४०), *२ पोटांत आग पाडणारे 
(कांदा ऑपध रकिं० खा) .२ भीडभाड न राखतां 
ब्रोलळेळं ( भाषण ), दिलेली ( ताकीद ) भरलली 
( त॑ंभी ), ४०. ४ आवेशयुक्ते. ५कडक प्रकृतीचा 
( यजमान, धनी ) 
खरमस्त [ फा० ] वि० ८ कोपलेला;रागानें 
बेफाप झालेळा (म.णूस ). २ मस्तीला आलेला 
< घोडा, वैल, इ० ). २ गविष्ट;मदांव.४भरकऱ्या . 
खर्मस्ती [वर “ खरमस्त * पहा ] स््री० १ 
गर्व,ताठा. २ उन्माद, ३ तडफदारपणा .& एकाद्या 
माणसाची किं० जनावराची रग; उन्माद ,किं० 
बरेफ मपणा जिरावणें, मोडणे, किं० मुरावेणें 
ला पूर्णपणें नरम करण 
खभार्टा स्त्रा० एक दृक्षावशष; त्याच्या लाक- 
डाचा प2ई करण्याकड ॥वशष उपयागकेला जाती. 
रवई स्त्रो० भांडो घडविणाऱ्या कासाराचे 
'एक आऊत. 
खरवट वि० ओबडधोबड; उर्वारवाखार. 
खरवड [म० खरवडणें] स्त्री ०१दूध ,लोणी ,३० 


2६९ 


ऱ क रर कळतनका केम विक २ िववळ्यानी निती नळी कना 


| 


थदार्थ चुलीवर ठेवून तापावेले किं०कढांबेळे असतां । 


खरळा 


भांड्याच्या तळाला चिकटून राहतो जो त्या त्या 
द्रव्यांती क कांहो अश तो ,-जो जारान खरवडून का- 
ढाबा लागतो. २घुडाशे ल।!गलेल्या भाताचा करपट 
अश ,-जो भांड्याच्या बुडाला चिकटलेला असतो तो. 
३ एकाद्याची काढलेली भोसडपट्टी .४संपत्ती ची उप- 
ळपट्टी करून अवशिष्ट राहिलेला भाग.छकामाला 
मरावे आणि खरवडीला जपावे कुचराई न 
करतां म्हणजे प्रामाणिकपणाने आणि झटून काम 
करावि, आणि खाद्यांची खरवड देर्खाल-टाकून देऊ 
नये म्ह० गायी हाशीच्या आंबओोणांत त्याचा [वोन- 
योग करावा (म्हणजे संसारांत वरकत येते) 

खरवडणें स० क्रि०पदार्थाला चिकटलेला [्कि० 
पदार्थांच्या अंगचा नको. असलेल्या भाग नखांना 
किं० कांडी सांघनांनीं घासून ० तासून काहून 
टाकगें; उ गोरे, दुधाणी खरडावयाला ही शिप ६ 

खरवडणें [ म० खरवढणें स० क्रि ] न० 
पदार्थांचा अंगचा ।किं० त्याला चिकटलेला आर्गतुक 
भाग तासन कि० काहून टाकावयाचे कांहाही 
हत्यार ॥० साधन. 8 खरवडयया न्हावी [ म० 
खरवडगेंन्न्तासून काढणें ] पु० अकुशल्पणाने 
हजामत करणारा न्हार्वा; खुरप्या न्हावी. 

खरवत ,खरवता स्त्री० उंबर किं० अर्जार ह्या 
जातीचा एक वृक्षविश्षेष 

खरवस, खरवस, खरस पु० २ गाय, म्हॅस, 
इ०चें कोंवळें दूध साखर, वेल्दोड्याचे दाणे,केशर, 
इ० मसाला धालून तापवून करतात तं खाद्य; ह्या 
खरवसा'च्या वड्या कापून खाल्या जातात. २ फार 
बोलल्यामुळे किं० फार वेळ पोटांत अन्न न गेल्या- 
मुळें किं० श्रमातिशयानें तोंडाला येतो तो फेस. 
तोडी खरवल येणे श्रमातिशयामुळे गडून जाण 
म्ह० निवीर्य आणि निवेल होऊन जाणे. [वाट) 

खतवखर वि० भयंकर चढउताराची (डोंगरी 

खराबग स० क्रे० तरिदिरांतील, पाण्याच्या 
पाटांतील,किं०गटारांतील गाळसाळ काहून टाकण 

खरी खरी० गोड्या पाण्यांतील मत्स्याची एक 
जात 

खरस पु० वर “* खरवस ? पहा 

खरळ खोचर [ स० खळी । खोचर ] विर 
ओबडधोबड, उंच सखल; उखारवाखार. 

खरळा पु० बोजड आणि जाडी धारेचा विळा , 


खरा 


खरा वि०2जो पदार्थ ज्या ख्पानें पाहिल्या ० 
घ्यकल क० चितिळा त्याच ल्पाद्यां मिळता [किं० 
तळवा असळला; वत्तूच्या वास्तव रूपा [मेळता 
के०जुळता; आपल्या स्वताच्या ल्पांत असलेला. 
अक्ठा्वम ख्पाचा; उ० हा कुल्ला मेणाचा आहे: खरा 
नव्ह; उ० त! दाखवितो ती सहानुभूति खरी आहे 
त मानभार्वापणार्चा नाहीं, २ ज्यांत भेसळ नाह 
अत्ता; उ० हूं दूव खरें आहे, ह्यांत पा्णा, भाताची 
पज, ३० ची भेसळ नाहीं. २ अक्कतिम, ४ प्रामा- 
णक; ल्वाड नव्हे असा “काळज[पूवक माप धेऊन 
वेसावल्ला [के ०पक्का केलेला;उ०्तो खांव इतक्यांतच 
खरा कलं नको;मी ओळंबा लावून तो लेव रेषेंत 
आहे किं० नाहीं हें पाहतो. उ८ ह्या खणाच्या 
दान्हा टोकाची अंतर मी मोजले आहेत; हो तुळड॑ 
आत्तां खरी कर. ६ शास्त्रुद्ध रोर्ताने वनावेलेला 
1क० केल्ला; उ० हीं रसशेदराची दुराची मात्रा खरी 
आहे; ती. बाळशास्त्री लागवणकर यांना स्वत 
कलला आहे, ७ आणाभाका हो पक्का केळेला 
( दर, सोदा, ठराव, पदार्थांची किम्तश्ड ० ):३० 
त्या मात्यांची किमत आठा रुपये आह, 
पण ती अद्यापे खरी करावयाच आहे. ८ तपा- 
'उ्ञ पाहून वरोबर म्हणून ठरविलेला उठह्या पांच 
वरजा मी खऱ्या केल्या आहेत , उरलेल्या आठ 
उद्या खऱ्या करा. & खऱ्याला मरण नाहां 
सत्यम जयते ! खरें फार वेळ झाकन ठेवतां येत 
नाह; खर्‌ केव्हां ना केव्हां तरी प्रक होतेच ! 
स्वराखुरा चवि० अगदॉ खरा 

खरा पु० २ कुकू किं० गंधाचे र॒वे करण्या- 
ताठा हळकुंडाचे तुकडे जे लिंबाच्या रसांत तुडवून 
ठवतात ते प्रत्येक, २ उप्णतेनें तोंडांत ॥क०जिभेला 
यंतात जे फोड ते प्रत्येक (अनेक वचनांत प्रयोग) 
उ० काल मी लवंगी मिरचीचे भरीत खाल तां 
आज माझ्या जिभेला खरे आले २ कोयती , ३० 
असलात दात्यांतारखे पाडतात [३० पडतात खंड 
ते प्रक, वार्राक तुकडा किं० भाग खडा 
_ खरा क्रेट वि० ( [लगवचबांनी विकत होणारें 
₹ अव्यय आहे ). अगोदर; आव. उठ तूं नार्‍्या- 
कय आ तर खरा, की तुझ्या पाठीचा चकंदळें 


> समज; उव्हे लन्न ठल दे तर खर॑,मग 
मांडव घा छवयाला कोणचा बढाई वोल्वावयार्ची 


,& 9० 


स्वरा 


पाहूं; उ० मला विचारल्याशिवाय तूं धराच्यः 
बाहेर पड तर खरा, का तुझी तंगडी मोड़न लगड 
रून टाकोन ! याद राखून अस 

खराइ [ म० खरं ] स्त्री०खरेपणा.२ वास्त- 
वक खूप. २ प्रामाणिकपणा. ४चोखपणा ,निभेळ- 
पणा. ६ तंतांतंतपणा . ३ सत्याशी [क्रिं० न्यायाी 
संवाद को० जुळणी 

खराइ [म० खर ] स्थ्चीन्कांहा विशिष्ट रोगा- 
भुळ ल्ववोतून जाणारा पांढरा पदार्थ 

खराटा [वे० 2 पणरहित (ज्ञाड, फांद 
२ नापाक किं विनकसाची ( जमीन ) 

खराट न०८ गदळ सामान. २ पडक्या घराच्या 
बटा, काळ, दगड, इ० चा हींग. ३ कारही वांध- 
कात समाप्त झाल्यावर उरलेला जी सामग्री त | 
उ० हें वर वांवून झाल्यावर खरांटांतून मीं तान 
खणाचा सांपा उतरणार आहे 

खराटण अ० क्रेःपणरदटित होण 
साड दरवर्ष पाप महिन्यांत खरांटने 

खराटा, खरांट! पु०2 नारळीच्या पातांच्या 
(हिराचा केरसुणी, २ तूर इच्या काटक्यांची केर- 
उणा, २ लाक्षणिक )पर्णरहित झालेलें झाड: उ८ 
ह्या बलाच्या झा [चा अगदा खराटा झाला 
उुद्च्या महिन्यांत त्याला नवी पालवी फुटू लागल 
९३एक्काया देश वर, गांवावर, करिं० कुटुंबावर 
खराटा फरावेण तो ददा, इ० पूर्णपणे विध्वासण 
क० बेचिराख करणें. ताफ नाहोता करणें 
"> 'कोर्णातशे अठरा सालच्या इन्फ्लुएझाने 
महेदळ्यांच्या कुटुंबावर खराटा फरावला- त्या 
कुडयांतील एकवीस माणसांपैका एकही उरले नाहीं * 

खराणा 'वि० कडक 


भाहूंना);उ ०कोलापुरचे चेत्र आणि वैशाख हे खराणे 


, इ), 


० तै लाव 


चराव [अ ] वि० २ वाईट. २ नासलेला. 
२ नादुरुस्त झ!लेला, ८ गळलेला. ५ परडीत 


( जञमांन 3) पस 9 संपात. ३० खराब करप 
ता उवद्रन टाकणं 

खराब [ अ० खराब ] पु०१ नासाडी;उवळ- 
पट्टो, २ पडोत जमीन २ पाण्याच्या तळाचा 
खडक ,--जञञो गल्बतांच्या [० होट्यांच्या तळाला 
नडतो 


स्वराची 


खराबी स्थी०१ नाश, विव्वंस, 
२ दुर्दशा. ४ हानि; नुकसान. ५ उधळपट्टी. 

ख्सरारणें अ० क्रि खरखर असा कर्णभेदक 
श्वाने करणें. 

खरारा [हिं०]पु० धोड्याचें अंग घासून आणि 
मरत केश खरडून काढण्यानें एक धातुमय आऊत 
केन्साधन;खराऱ्याला पांच सहा पत्रे करवतीसा रखे 
दांते पाडलेळे असतात. & घोडा ३०लळा खरारा 
करणे त्याचे अंग खरार्‍यानें घासून आणि खरडून 
स्वच्छ करण. खरारा खाजवे, नगारा वाजवी 
प्रत्येक साधनाचा योग्य प्रकारे उपयोग केला 
पाहिजे; भलत्याच साधनाने भलतेंच काम करणें 
हा मूखंपणा होय. 

खरारां क्रिट वि> खरखर असा आवाज होडल 
अशा रीतीनें; खरख्वर असा आवाज करून. 

खराव पु० 2 खांबाचा उवा पाहिजे आहे 
त्याचे पेक्षां कर्मा १डत असल्यास त्या खांबाच्या 
तळाखालीं किं०माथ्यावर जो तुकडा बसवितात तो. 
२ अशी पुरवणी. २अश्शा पुरवर्णानें वाढलेली उंची; 
उ० ह्या खांत्राला वार अंगळांचा खराव दिला 
पाहिजे ह्मणजे तो इतर खांत्रांवरोवर होईल; उठह्या 
खांबाला चार बोटांचा खराव देतांच तुळईलाही 
तितका खराव आला, व 

खरावगें [ म« खरा ]) अ5क्रि०२ खरा होणे 
किं० खरा ठरणें; पक्का होणें. २ वायु, ऊन, थंडी , 
इक्ची दिद्या ठरणें किं० परिमाण ठरणे; वारा, 
उन्ह, थंडी ,इ० ची स्थिति ]किं० गति किं० परिमाण 
ठरणें किं०पक्कें होणें किं० टिकून राहील अजी 
शाश्वती वाटणे; उ० वारा खरावेल तेव्हां गल्वत 
चालेल; उ० पाऊस खरावल्या शिवाय ही बीजे पेरू 
नका. 3 उन्ह, वारा, ३० कारणांनी डोळे फुगणे 


र्क० दुखणें किं० आरक्त होगे, उ० काल मी 
पापाणला जाऊन आलां त्यामुळें माझे डोळे खरावले 


आहेत. | 

खराविरणे [ म० खरा ] स० क्रि० २ कांहीं 
मांड, व्यवहार, सौंदा , किंमत , दर ,३ ०पक्का करणें.२ 
कांडे गुंतागुंतीच्या कामांतील एक एक भाग पक्का 
पक्का करीत जाणें; उ० हे दहा खांब मी. आपल्या 
मतानें असावे आहेत,ते तुग्ही तपारून व्या म्हणजे 
मी ते खरावीन. 


३७१ 


२ व्रिघाड. | 
* कामो 


३ एकांद्यालः कांहां कामासंवंधी । 


ख्स्स्ञ्ज 


पुन्हा निक्षून ०बजावुन किं० ताकांद देऊन त्या 
प्रवृत्त करणें. ४ कोणी पथकरकेल्या 
कांहीं कामाची त्याला विरमृति होऊं नये म्हणून 
त्या कामाचें त्याला स्मरण करून देणें. ८ विर्हार , 
पाट, गटार, इ०तून मेला. काढून 
टकून साफ करणें, 
स्वराळ पु० कोयता. 
खराळी स्प्री० लहानसर कायता; कोयता . 
खरिदा, खर्रादी, खरेदी [ फा० खरोदन्‌ > 
विकत धेणें ] स्री ९ विकत वेणें. २ विकत 
घेतले जं कांही तें. & खरेदी खत न०ज्यापासन 
कांहीं पदार्थ विकत धेतला त्याचेपासून ' हा पदार्थ 
तुम्हाला विकला अन्या मजकुराचा जो ल्ख ल्हून 
घेतात तो. खरीदेदार पु० जो कोणा कांहीं पदाथ 
विकत घेतो तो. एकाद्यानं एकाद्याला खरीढ 
वरणे त्याचेपेक्षां कांहीं विशिष्ट णाने आपण वर- 
चढ आहों असें.सिद्ध करणें; उ० व्याकरणांत गढा- 
वरभट्ट हे ज्िविक्रमभ&ाला सहज खरीद करतील '! 
खरिपी (-फा )वि० खाला * खरीप २ पहा. 
खरी स्थ्ी० खडकावर !केॅ० कातळावर अस- 
हे ॥कि०केल्ली शेतकामाच्या उपयोगाची जर्मान. 
खरीद [ फा० खरीदन्‌ऱ्नाविकत घेणें ] वि 
विकत धेतलेलें.स्थ्री० 2 विकत १णें. २ जे विकत 
घेतले तें. 
खरीप (-फ ) [ अ० खरीप |] पु० भाता- 
वांचन ज्येष्ट मासी पेरतात तों धान्ये. & खर्राफी , 
खरिफी बि० १ खरीपार्‍चा , खरीप्रासंवैधाचचा . 
खरीप ज्यांत पिकतो असा ( प्रदेश, जमीन, इ० ). 
खरीप [ म० खर ] न० १ केरकचरा. २ 
पडवया थराचे फुटके तुटेकें हव्य म्हव्पुट्कां कोले, 
विटा ,३०.३ विहिरोंतून काढलेली माती ,गाळ,३इ०. 
खरूज [ सं० खजुं ] स्त्री एक त्वचेचा 
रोगाविशेष.हिच“ओली खरूज 'आणि'कोरडी खरूज? 
असे दोन प्रकार आहेत. & खाऊवून ( 1क० 
कांडळून ) खरून काढणे १अडदांडपणानें वर्तन 
करून कांहीं सुकट आपणावर आणून णें किर 
कांहीं पेचांत सांपडणें. २ विझलेल भांटण उकरून 
काढणें. ३ नाही तें भांडण उपरिथित करणें. 
स्वरूज पु० 2 राखडोसारखा डोक्यांत घादय- 
वयाचा चांदीचा एक ढागिना ( कुणब्याच्या 


गाळ, ३८ 


र्‌ 


वाता. 
ज्रियांत ह्या दागीन्याचा प्र वार्‌ आहे ). 
खाय्राविज्षय ज्यादा खरवपार्फु० खरवस 

खरे पु८ अ० व? १ उ'ग पदार्थांच्या ० 
ओषधाच्या सेवतानें जिमेवर ॥्रॅ० गालाच्या 
आंतल्या वाजू उठतात ते फोड; एकत चन 
* खरा; * मार्गेखराः्पहा. २ भात 1३० चिवट 
अवत कायावपाच्या कोथत्याला क्रि० खुरप्याला 


आडताञ ते दाते. 

खरदी, ३० मागे * खरांदी ? इ० पद्दा. 

खरोखर, ख॥ख, खख क्रि, विट 2 
आगदी खरेयगानें. २ निःसंशय . २ प्र्यक्ष. 

खरोड स्त्री० मार्गे : खरवड * पहा. हा 

खरोडा पु २ जत्रर, उपवास, ३० कारणांचुळ 
गोटांत पडते ती आग, २ तुटवडा, उगीव ( वार- 
दानांगून कांड पदार्थ खरवडून काडग्याइतकां त्या 
पदार्थाचा कपीपगा ), उठ्यंदा चैत्रांत च आमच्या 
विहिराला खरोडा लागडा, २ भांड्याच्या तळा- 
पाचच खरवडून काढळेळा अंश; उ० त्या कावे- 
पीचा खरोड| मी खावयाला बेगार आहें, 

खरेव्ण [सं खर-अत्यन्त; उः्ग ]वि०अति- 
शय कडत किं० तापलेडे, 

खरोस पु मार्गे * लरवत । पहा. 

खर्चे [ फा० | छु० व्यय; पदार्थांचा विनि- 
योग केल्यानें र्‍या पदार्थाचे त्या प्रमाणांत कमी 
दोणें; उ० ह्या मेजत्रानीला आह्याला पन्नास रुपये 
खर्चे आज्ञा किं० आमचा पन्नास स्पये खच झालां. 
& खर्चीक वि 2 खचे करण्याच्या 
असंगो खर्चे करावयाला जो तिद्ध असतो » किं० 
केचतत नाहों, अस्ता, २ उवळ्या, स्वचेपटी स्त्री८ 
सरकारी अमऱ्दार पाहूर्णासाठों फिरतीवर निवाले 
असतां 


एकाद्या आोशेष्ट गांवी. त्यांच्या 
निसवत जो खर्चे होईड तो भागविण्यासाठी 


तेथांस गांवकर्‍्यांवर्‌ वतविली नी वर्गणी ती. 
उ० लर्वबिर्च. खची पडणे १ लढा- 
स्त मारडा जाणें;उ०ह्या लढाईत आमचे पन्नास शि- 
पायी खर्चो पडळे, २ नुकसषानाला पात्र किं०विषय 
होणें; उ० तुझ्य़ा कारभारांत मी पडलो म्हणून 
पन्नास स्पयांच्या खर्ची पढलीं, 

खे्चो [म खर्वेगें ] खी ० कांहो विशिष्ट 
कामासाठी वाजूल काढून ठेविळेडी किं दिलेली 


डढ9२ 


। ४९ १ वामननावतार. ३ दहा अब्ज ही 


स्वळखंदा 


२ एक | रक्कम (प्रवासानिमित्त, ३०) .वि०1नेत्याच्या उपयो- 
न्हणतात., | 


थांचा ( उल्ट, विशेषप्रसंगी उपयोजावयाचा )5 उ० 
जांवईत्रोबांच्या खाज्या पंक्तीला खर्चा तूप वाहू 
नका, वरे कां ! ह्या काटातील साजूक तूम 
वाढा, [ झाडाचे फळ. 
खजूर [ सं० ] पु० खजूराचे झाड र्किठ त्या 
खजूरी [ सं० खर्जर ] स्री खजुराचें झाड. 
खर्पर [ सं? ] न० 2 फुटक्या मडकयाचा 
छकडा; खापर; खापरी, २ मातीचे परळ म्हट 
उथळ आणि पसरट पात्र. ३ भिक्षापात्र. £ झग 
शेकावयाला घेतलेला मडक्‍्यार्‍चा तळ [र्के० वि>चा 
क कौलाचा तुकडा. 
खमेवर्मे [ सं० कमनू--वर्मन्‌ ] न०अ०व८ 
रकाद्याची निंद्य, दूषर्णाय, [० लाजिरवाणा 
दृत्ये; उ० माझा खमेवमे तू वाहेर काढलांस तर 
मी तुझा खर्नेवर्मे कधा वाहेर काढल्याशिवाय ऐे[द- 
णार नाहो. 
खर्व ( सं०]वि०? लहू[न; ठेंगणा, २ हगडा. 
संख्या. 
खळ [ म० खलणें ] पु७ १ पदाथांचे चण 
करण्याचें पात्र ( दगडाचे ; थातूर्चे, गारेचें, ३०), 
२ औषध किं० कांह पदाथ ह्या असल्या पात्रांत 
धाळून कुटून बारीक करणें. ४ ह्या कुटण्यानें झालें 
जें चूर्ग ते. ३ ( लाक्षणिक ) पकाया विषयाची 
साधक बाघक प्रमाणें विचारांत घेऊन केलेल! 
चर्चा. खलबत्ता पु.खल आगि वत्ता ही जोडी. 
खळ [ सं ] पुठ १ दुष्ट, नीच, [र्फे० अवार 
भाणूस, ३ धान्य मळणप्याचे खळे. ४ कुटण्यार्‍चा 
खल, चि वाईट; निंध; अवम जातीचा; दुष्ट. & 
खटयज्ञ [ सं० खळखळ; यज्ञ ] पु० शेतां- 
तोल [पके जा 
ही. ह्या मेजवानीच्या प्रसंगीं 
कोंबडी 1] वकरी ३ ० मारून खालीं जातात /यावरून 
* यश ? शब्दाची सार्थकता , “ खल्यज्ञ ? हा शब्द 
विनोदांत ह्या मेञवानीस लाविला जातो. र 
दान्या, पे सथलक दुनिया स्थी० सव दुनिया; 
सारं जग, र 
खलखंदा [ फा० खेल खानाहू ]पु« बायका- 
मुले, नोकरचाकर, गुरेढोरे, शेतवाड्या , इ०चा 


स्वळखलणे 


उक्षारा ( ज्याची एकाययाच्या माथी जवावदारी 
असते ); संसारासअ्वाचा जो मोठा खटला किं० 
-बव्रभ(र क्रिं० व्याप तो. 

खलखलणें अ० क्रि० तरपनडणे; चरफडणे. 

खलख ठावरणे स० 1$० ( एकाययाल्म ) सता- 
वरणे, ल्लास देणे. य 

खळखाना पु० खाला : खललाना ? पहा. 

स्वलणं स०कि०खडांत घाळून वत्त्याने ठोकणे 
ईके० कुरणे; ०चे वारीक चूर्ग करणें. 

खलबत [ फा० खल्वतूच्णकान्त ] नव्दुस- 
र्‍याश एकांतांत केलेला विचार; मसलत; युप्तपणें 
केलेळी एकाद्या विषयाची चर्चा. 

खलबत्ता [ म०्खल :बत्ता ] पु० खलण्याचें 
पवन; खल आगे बत्ता, वर “ खल २ पहा. 

खळबळ स्त्री १ गोंगाट; आरडाओरडा. २ 
नँडाची धामघूप्र. २ मनाचा अस्वत्थपणा. 

खलबळणं अ० क्रि १ आरडाओरडा ॥%० 
योंगाट करणें. २ ( मन ) अस्वस्थ होणें. 

खलग्रज्ञ वर ' खल ? मध्यें पहा. 

खळती वि० खड्मत्त्यांत कुटून -तयारे केलेलें 
( औषध, ३०) 

खडाटी (-छी),खालाटी (-ठी) [म०.खालां 
खालच्या बाजूस ] स्त्री १ सवलांताळ भात- 
ओत. २ सखल प्रदेश .२ शतकी जमीनांचा विस्तार; 
उ० मुर्डची खलाटी लहान आहे, 

खलाशी स्व्थ!०[ अ०्खलासी ] पु८ १ गल्व- 
ताचा तांडेछ इ०मुख्य जे अधिकारी त्यांच्या व्याति- 
उरेक्त इतर जे कामगार ते प्रत्येक. २ सैन्याच्या 
तोफा ओढगारे रकिं० पेटावेणारे जे लोक ते प्रत्येक 

खलास [ अ० ] वि०६ संपून किं० खर्चन 
गेलेळं, २ आटोपले; समाप्त झालेलं 

खालेता [ अभ्षरोतांह्‌]५ु०१ थैली, पिशवी. 

रेशमी किं किनखापी किं० साध्या थेलोंत 
वाळून कोंणा मोठ्या अधिकाऱ्यास किं० दुसऱ्या 
कोणास पाठविळ ज पत्न त, २ अनंक पदाथ मिस- 
ळून केळेडे घट्ट थिलथिलित ओषध किं० लेप (जख- 
भेवर किं० गळवावर लावावयासाठों, ३०) 

ख'लेपा [ अ०्खलोफाह ] पु०१ एकाचा मंड 
्ळांचा सुय. २ महंमदी पैमोप्रांचा श्रेतम थर्म- 
गुरू, २ ताशांचों ढोल, ३० नार्चे बाजारवणार्‍यांत 


स्वचचट 


ताशा वाजावेगारा जो मुख्य तो, 

खली, खललो [ सं०खवलि, खलोनगाळ ,फॅंड ] 
स्त्री० (युर बातात ती) पेंड, 

खलात [सं० स्थालितर-गळलेले| वि०कांही वेळ 
वंद पडललेळे॑ कि० पाडलेले; कांही. काळ 
थांबलेले [के्थांवाविलेळे, न ० जोलण्यांत [के ०लिहि- 
ण्यांत चुकून राहून गेलेलं, 

खलेल [ हिं० खलील ]वि० २१ दुराम्रही ,हट्टी 
२कन्जदलाल. स्त्रो०्खलेल माणसाचें कांहों दुष्कर्म 

खलेल, खलेली [ हिं० खलील ] स्वी ०दाड- 
पणा; हट्ट. २ अडदांडपणा .२ हिरवटपणा ( स्वभा- 
वाचा किं० वर्तनाचा ). 

खलक [ स०' कफलक ? चा अपभ्रंश ] कि० 
९ अर्किचन; दरिद्री. २ किडकिडीत; रोडका. 

खलळड दि० १ नासून गेलेले, २ रोडावलेळें. 
२ बसलेले , खोल गेलेले, (डोळे,गाल, पोट, ४०). 

खल्ाड पु० १(पाण्याचा) खळखळा2.२(मनो- 
विकारांचा ) क्षोभ. २ खळखळाट करणारा ओढा. 

खल्वाट [ सं० ] वि० डोक्यावर केश नस- 
लेजा ( माणूस ); ट्कळ पडलेला. न०डोक्यावरचे 
टक्कळ. &खल्वाटो निधेन:क्ाचित्‌ टकल्या पाणूस 
अकेंचन कधों असत नाहों; टकल्या माणूस च्यर 
पेले वाळगन असतोच असतों 

खवखत ल्यी० शखाजरे अळू, तुरण, इ०्च्या 
भक्षणांनें धशांत किं० जिभेला वाटतें ता भावना - 
मिरमीर. २ भुकेची वेदना; खाण्याची बलवत्तर 
इच्छा. ४ पश्चात्ताप, ५ कोगत्याही मनोविकाराची 
इसळी किं०उतळो ( मैथुनाची , भांडणाची , मारा- 
मारीची ,गाण्याची ,इ०) .६जळणाऱ्या पदाथीची घग. 

खवखगणें अ० क्रि>२ कांहॉ. जातीचें अठ, 
सुरण, इळ्च्या भक्षणानें घता, जीभ. इ०नों विकत 
होणे. २ क्षुवातिशय़ामुळें होणारी जी विष्ट 
बेइता तिने युक्त होणें, ३ झालेल्या पराजयाच्या 
दुःखाने उद्दिन होणें. ४ उद्रोधक पदार्थ तमीप अस- 
ल्याकारणानें कांहों कृति करण्याची जी उत्कंठा 
प्राप्त होते तिने आक्रान्त होणे. 

खवचट, खवंचट वि० « खाजणारा (अळू, 
सुरण, इ० ). २ उगींचच्या उगीच कुरापती काढ- 
णारा, २ खवट ( नारळ, ३० ).४ दुसऱ्याचो वर्भ 
कर्मे प्रकट करण्याचा ज्याचा स्वभाव जसा माशूत . 


स्क्व्ट 


स्ववळा. 


खवट, खवंट वि> 2 खवचट. २ घाणेरे, 
नॅपिलेलें ( तूप, नारळ, खोवरें, ३० ). ३ खंती 
उपन्न करणा किं०्चीड आणणारे (भाषण वर्तन , 


३० ). &रखवट खोबरं न० ? कुचतर्या स्वभा- । 


वाचा माणूस. २ दुसऱ्याची वर्मे केमे काढन आनंद 


पावणारा. 
खवटाण सख्ी० खवट पदार्थाचा घाण. 


खवटेळ, खंवटेल वि० खवट; ग्ववटपणाच्या ' 


धार्णानें युक्त. 

खवडव स्त्ची०५ दसऱ्याला छळणें किंठ सता- 
वर्गे ( करगें ).२ दुसऱ्याच्या खोड्या करून त्याला 
दिलेला त्रात किं ०उयद्रव, ३ दुसऱ्याने केलल्या मांड- 
्णींचा किं० रचनेचा केलेला तरिघाड .४चहाडखोरा. 

खवडा पु० 2 मनुष्याच्या डोक्याच्या त्वचेवर 
क पशूच्या अगावर खरजेसारखी होते ती विक्ठाति. 
२ खवडा नाहोंसा न्हावा म्हणून पशूला लास देतात 
तो;(लास देणें म्ह तापवून लाल केलेल्या लोखंडाने 
त्वचा जाळून काढणें ). & एकाद्या पदार्थाचा 


सवडा करणें तो नासून, शपवून, कि. उधडून 
टाकर्णे. एकाद्या माणसाचा खवडा उडणे 


त्यांचा नक्षा उतरणे. पुकाद्याचा 
त्याचा नक्षा उतरविणे. 


खवडा जिर विणें 


खवडाळणें स० क्रि८ : एकायाची वमॅकमें ' उंचवटे असतात ते प्र्येक .६येंजलेल्या कापसाप्रमाणें 


काढून त्याला चेतविणे , 'िडविणे » कि सतावणें. 
२ एकाधाच्या खोड्या करून त्याला सतावणें [किं 
उप्द्रावणें, 

खवंडाळी स्त्री” उपद्रव ? सेतावणूक, ल्यास. 
एक द्याची खवंडाळी काढणे त्याचा वमेंकमें 
काढणें किं० काहून त्याला पाडेण किं संतावणे. 

खवणण स० क्रि० खवणीनें 1० ञन्य 
साक्षनानें ( नारळाच्या 
कडून काढणें. 

खवण पु० नारळ इ०तून खोवरे इ० खरवडून 
काढण्याचे आऊत ० साधन. [ (माणूस). 

खवणा वि० खवचट, तिरसट, किं० हिरवट 
_ खेवणी [ स० सवणे ] स्थ्ो० २ नारळांताल 
खाधर खरवडून काढण्याचे आऊत. २ हो खरवब- 
उर्‍्याची क्रिया. २ एक वृक्षावशेष. 


विवोषाने खेवण स० [क्रि० नारळांतील खोबरे साधन- 
णें 


खरवडून काढणें.२ अळू, सुरण, ३०नी 


तोंड, धा, र०चे ठायां विरवीर उत्तन करणे. 
खवंद, खवंदळ न० 2 फोड. २ खाजविण्यास 
उतपन्न झालेलें क्षत. २ जखम, फोड, इची खपली 
कि०्चट्टा किं० वण. 
खवद्ब स्त्री०2 उपद्रव, त्रास, कष्ट. २ खटपट. 
झखवद्ब्या वि० १ खटपटी करण्याचा ज्याचा 
स्वभाव असा, २ वारका सारको कामें करण्यांत 
चेलाख किं० तत्पर. 
खवदुळणें स० क्रि० १ ढवळणे. २ हालावेणें. 
२ दला हेलकावे रकिं० धक्के देणे. ( लाक्षाणेक ) 
चेतविणे;रागास चढावेगे.अ०क्रे रागावणे ; चेतर्णे, 
खवदळणें भा० क० क्रि० पोटांत ढवळणें. 
खवना चि० २ शोंबरें, बोचरे ( भाषण १ 
> हिरवट; चिडखोर . [ खाद्यांचा शोर्कांन. 
खवटया [ हि खावडय्या ] पु० चमचमात 
खवळ, खवले न० ८ त्रणावरची खपली. २ 


. माझाच्या किं सापाच्या अंगावरच्या वुट्टीच्या 


अक्रितींच्या रेवा. ३ मातीच्या सापाच्या कि 
माशाच्या अंगावर अशा रेघा उमटावेण्याचें आऊत 
किंग्साधन,४नारळाच्या शकलांतून लोअरें खरवडून 


काडण्याचें आऊत, ५शिताफळ » रामफळ, अननस. 
३० फळांच्या त्वचेवर जे ल्हान लहान खरव डीत 


दिसणारे पातळसर ढगांचे एंजके,-जे शिताफळ - 
इ०च्या त्वचेवरीळ उंचवट्यांसारखे दिसतात. 
खवळा पु०१ नारळ इ० खरवडण्याचे आऊत. 
रे सर्पादिकांच्या अंगावरराल आक्कतिविदोषांच्या रंषा, 
२ स्रत्तिकेच्या सपाच्या अंगावर खवले उमटावेण्याचे 
साऊत. ४ चट्टा; जणावरची खपली. &खवळें 


र . मांजर न० एक जंगली जेनावर . 
शकलां्ताल खोवरें ) वर- । 


खवळली स्थी ०नारळ इ०तून खोवरें इ०्खरवडून 
काढण्या चें एक लहानसर आऊत. 

खवळ स्त्री० ? क्षतावरील खपली. २ जमीन, 
इ० तील खोल चर. क 

खवळणें [ संठ्वुमुऱक्षोभगे ] अ० क्रि० < 
सुव्व होणें. २ रागाने वेफाम होगे. ३ ित्ताकन तत्र 
ळें डु इंद्रियविशेष य्द्वीप्त होणें. '५ मनाविकार- 
बिशेष उंद्रप्त होगे 

खवळा पु० 2 
झाप, झावळ्या 


माड , सुपारी ,ताड,इ०ना जेथून 
इ० फुटलेल्या असतात ता प्रदेा - 


स्ववळी 


४९७५ 


खस्ता 


२ गोड्या पाण्यांतील एक लहान मत्स्याविज्षेष. 

स्यवळी स्त्री० लहान खपली. 

खवा.पु०१दूध आटवून करतात तो मऊ पदार्थ ,- 
ज्यांत साखर मिसळून पेढे करतात. २ नारळाच्या 
दुधाचा आटवून वनविलेलां गोळा. २ अडमुठेपणाची 
किं० अडदांडयणाची लहर (क्रि०्येणें, उठणे). 

खवा, खवाटा पु० , खवाट न० खांदा आणे 
बाहु यांचा संधि [किं० सांधा. 

खतास [ अ० ] पु० हुजर्‍या, खिजमदगार. 
&खवासखाना, खवासा पु०, खवाक्षी स्त्री० 
हत्तीच्या अंवारांतील हुजर्‍याची जागा. 

खबवीस [ अन्बटोस्‌ ]पु०१ सुसल्मान 
होतो तो पेक्षाच. २ ( लक्षणेने ) आतिद्वाड 
उपद्रवा पार क० माणूस, २३ खुनरा री माणूल. 

खवय्या ,खरवेया वि०चमचमीत खाद्य खाण्याची 
ज्याला चटक आहे असा . 

खशाफश्ा, खशाभकद्या, खद्याबक्षा क्रि० 
वि ०अव्यवस्थितपणें, *िष्काळजीपणें, किं ०वेड्या- 
बाकडया अक्षरांना ( [लाहण, लिहलेला कागद 
किं० पत्च किं० जमाखचे ). 

खणी, खसी स्त्री० ( झाडाच्या मृत फांद्या ) 
तोडगे क्रिं०( झाड जोणने वाढाबें म्हणून चांगल्या 
जिवंत फांद्या) कापून टाकणें;उ०ह्या झाडाची खसी 
क्रळी पाडेज, वि्वर्राल प्रकारें तोडलेळें (झाड); 
उ० हें झाड खसी करा 

खष्ट [ सं०छेट ] वि०१ द्राड; उपद्रवकारक 
२ कडक, तापट. २ छाळक; उ० गोंदे, तुला खष्ट 
सास. मिळाळी तर तुझ हाल कुत्रा खागार नाहीं. 
४ प्रातिकुळ ( दैव ).५ निंथ, लोका चारास सोडून 
असळेलें( वरतनक्रम, राहाणी, ३० ). 

खस [ स० खच; म० खच |] पु० ? वाळ- 
नेल्या पानांचा झाडाखाला झालेला थर. २ नको 
त्या सामानाची अडगळ, २ विपुल पारिमाण; 
मनमुराद पुरवठा; उ० यंदा आंब्यांचा खप 
खस झाला होता 

खसक्रा पु० जोराचा रट्टा किंठ तडाका 

खसखक्यीत बि०१ स्ट,अतादग्य, ( हुकूम 
ताकीद, इ०).२ जोरदार, आवेशयुक्त,उत्साहाच) 
2 निर्भीडपणाचा, ४ खरखरात, आंत्रडथांत्रड , 
( स्प्याला ).५ भीड न वाळगतां बोल्ळेले, 


मरून 
आणि 


खसखस | फा० खस ) स्त्री० १ अफूच्या 


: नोंडांतील वार्राक दाणे; अफूचे वीज, २ खसखल 


: कष्ट सोसणे. 


नाळळळकामाळळकााममळामाभाममोलमयामाच्याामानळामेना6ाचाळाळळनाजाळमाचडयाचयायााचाचयाममाळाळमाक य 


अत्ता आवाज.&खसखस पिकणें हसण्याचा अनि- 
वार लोट किं० लहर येणें. खसखर चे झाड न८ 
अफूचे झाड. खसखरदाचे बोड न० अफूच्या 
झाडाचें फळ. 

खसखस ,खसखतां क्रिशवि ०खसखत आवाज 
होईल अद्रा रीतीने (लिहिणे,कापणें, चालणे ,इ०) . 

खसणे अ० क्रि० खचणें, दवणे (घराचा पाया, 
भिंत, ० ).मागे : खर्चण ? पहा . 

खसकुदडा वि० ? ओंगळ, 
( माणूस ). २ भिकार (पदार्थ), 

खसलत, खसालत [ अ० खसल्त्‌ ] स्वी ८ 
2 स्वभाव. > वागण्याची ( कडक ) तर्‍हा ३८ 
28पकाययाची खसाळत काढणें १ त्याच्यासाठी 
२ त्याचा तिरसटपणा निमुटपणे 
सहन करणें. २ त्याच्यासाठी कीज सोंसणें. 

खसलती, खनालती [ अ० खसल्त ]वि- 
तापट, कडक; तिरसट. क 

खसव ,खसावसां क्रि वि०तिरसटपणानें, 
रागें भरून, तासिकपणें ओरडून (बोलणे ). 
&एकाद्याला खसातनला करणें त्याच्याशीं तिर- 
सटपणानें वागणे, त्याला हिडिसफिडीस करणे: 
त्याच्याशों चरफडून बोलणें. 

खली [ अ० खसी ] वि० १ छाटलेला, तोंड- 
लेला ( झाड, फांदी, इ० ). २ खच्ची केलेला किं० 
अंड बडविलेला -( घोडी ० बेल ). 

खलूस [ अ० ] वि निश्चयात्मक; असंदिग्ध - 
पक्का केलेला, झालेला, कि० ठरलेला; निश्चित 
स्वख्पाचा. 

खस्त [फा० खसताहू] न० १ चिखल, माती 
केरकचरा; इ०.२नासाडी , नुकसान .३त्रास ,डपद्रव. 
& खस्त खाणें, खस्ता खाणें नुकतानाला किं० 
त्राताला विषय किं०पाल होणें.खाली* खत्ता'पहा . 

खस्त [ फा० खसताहू ] वि० १ ( लढाईत > 
ठार मारलेला,कापून काढलेला. २ मरून पडलेला 
मत झालेला. २३( लाक्षणिक )खजिल झालेला , खट 
झालेला , ओशाळलला; उ० तो आपल्या ठिकाणी 
खस्त झाला किं० सरून खस्त झाला, 

खल्ता [ खं० कष ] स्ी० अ० द०्काळजी.. 


अव्यवस्थित 


खस्ती 


सेवंचना , कष्ट; आुश्रषेचा त्रास; उ०मी तुझ्यासाठी | 


योड्या थोडक्या नाहा खस्ता काढल्या ( किं० 
भोगल्या , सोसल्या , खाल्या). 
खह्ती वि० १ कुजत्र्या, नासक्या १ सडक्या 
१दार्थोनॉ व्यापलेली ( अमीन ), २ समुद्राच्या 
पाण्यानें खारट झालेली ( जमांन ), 
खस्वश्तक [ सं० खऱ<आकाद; स्वतिक< 
'विंदु ] न० आकाशांतील थेट आपल्या डोक्या- 
वरचा ( कल्यित ) बिंदु. ( याच्या उलट * अव:- 
स्वस्तिक २ ), [ असा अपूर्गांक. 
खहर पु८ ज्याचा छेद शून्य (०) आहे 
खळ [ ख० खल ] वि० १ दुष्ट. २ नीच. ३ 
-पु०, न० धान्य मळण्याची जागा;खळें, ि 
खळ स्त्री १ कागद ढकवण्यासाठा किवा 
काला कडकपणा यावपाताठॉ गहूं, तांदूळ , ३०चे 
पीठ पुष्कळ पाण्यांत शिजवून जो पातळ- 
स पदार्थ तयार करतात तो. २ घारगे करावया. 
साठो गुळाच्या पाण्यांत रवा भिजवितात तो. & 
परटाची खळ आणि ब्राह्मणाची सळ लाग- 
लाच आहे संसारांत परटाच्या खरकऱ्या खळीनगें 
माख्वलळेठे कपडे आनेवार्य आहेत तसाच । ब्रामणी- 
णांचा ? उपद्रव किं० जाचही आनेवार्य आहे. 
खळ.-[ स० खळणें; सं० स्खल>धतरणें ] पु० 
कांह कामामध्ये पडलेला खंड किं “झालेली थांबणूक; 
३उ० आज तकाळों जो पाऊस सुरू झाला त्याला 
अझूनहा खळ पडला नाहीं. 
खळ स्त्री कांढों गोष्ट करण्यांवेधयॉ [किं० 
'ने करण्याविषयी केलेला मनाचा निर्धार; उ०सिंगी 
जिनार्र वाष्टुलीसाठों काल्पाचून भारी खळ घेऊन 
वसली आहे; उ० तें पोर जेवीत नाहो, त्यानें खळ 
ब्रेतली आहे. 
खळक पु० चिंच, अमसोल, इ० चें फारच 
अंबट पाणी, २ चिंच, आममोल ) इे०्च्या कोळांत 
फारच पाणी पडल्याकारणानें पचपचीत आणि 
'पांचट झाळेळें आंब्रवण , 
खळका पु० १ काचेच्या बांगड्या, बरण्या , 
मातीचों भांडो इ८ , फुटून यांचा झालेला चुरा . २ 
'अहय्या पाण्याचा खळखळाट, २ कढाक्याचें भांडण, 
'पेळका पु० ए० ब०, खळकेवळके 
उ० अ० च० १ चिरचीर , पिरपार. २ आढेवेढे. 


४७६ 


स्ब्ळ्टणें 


खळखळ स्त्री० २ वाहात्या पाण्याचा होतो 
तो आवाज; उ० उंधळ पाण्याला खळखळ भारी 
( मह८ लक्षणेने, कमी श्ञान ज्याला तो बढाया 
फार मारतो ). २ कोगऱ्याही पदार्थांचा हालाव- 
ण्यानं होतो तो खळखळ अस्ता आवाज; उ० दग- 
डारचे पेव घालतां खळखळ ? काढतां खळखळ 
( म्ह०निरपयोगी वस्तूसाठो त्रास करून घेणे हा 
मुखंपणा होय ). ३ वांगड्या क्रि पार्ले चलन 
पावल्याने होतो तो आवाज.४ नाखुर्पा किं०्नाप- 
संती(दर्शविणें);उ० एरंडेल घ्यावयाला सयुणा फार 
खळखळ करते. ५ दरासंवरंघो किं० हिशवा संबधी 
त्रास येण्याइतकी ओढाताण, ६ द्याधयाचे पैते 
यावयाच्या वेळची हुज्जत, & खळखळ करून 
क्रि वि० १ जिक्ीर क्रि० ओढाताण करून. 
२ अत्यंत नाघुर्पानें, 

खळखबळणें अ क्रि खळवळ अश्ना आवा- 
जाने युक होगे ( झाडाचों पानें ? परीट घडीचा 
पेडरळेडों चिप्णुर, भांडो, वांगड्या, नाणों, ३०) . 
भा८ क० क्रि दूध इ० पदार्थ न पचल्यामुळे ते 
पोटांत ढवळणे. 

खळखळाट पु० खळखळ असा आवाज. 

खळखळ,त [वि० १ खळखळ अता आवाज 
करणारा, २ शुष्क, २ ज्याची शिते एकमेकांना 
चिकटत नाहोंत अत्ता (भात) ;फडफडीत(भात) . 
४ मेळ काढल्या किं० निवाल्या कारणानें स्वच्छ 
झालेजञा ( कपडा, पाल ? दंगड, इ०), ५ पाणच्ट, 
बेचव, फारच पातळ ( दू,ताक, इ० ), ६ पूर्ण- 
पर्ण वाळलेडा; वाढून खळखळ आवाज करणारा 
( शेंगा, धान्य, ₹० ), 

खळगट, खळगोट वि०१ पाणकट आणि बेचच 
( आमरो, सार, ३० पातळ पदार्थ ) 

खळगा पु० ८ खड्डा, एिंड, भगदाड. २ 
वाड्याच्या उययोगाची माती ( माळवदी घरावर 
घालतात ती ) २ काचेच्या बांगडींचा तुकडा 
किं०असे तुकडे सपुच्षपाने, ४ पाण्याच्या जवळ चा 
अर्धवट वाळलेल्या चिखलाचा थर, [खांच. 

खळगी स््री० ल्हान आकाराचा खड्डा (० 

गे स० क्रि० १ थांब्राविगे. २ कागदावर 

खळ, तुरटीचं पाणी, ३० पसरणें किं० सारविणें. 
रे वत्ञादिकांसत खळाचा सेस्कार करणें ( परीट 


खळबळणे 


करतात त्याप्रमाणें ). अ० क्रि 2 थांतरणें, वंद 
पडणे. २ अडून किं०तट्टून वसण, २(पुरुष, घोंडा , 
इ०चा वीर्यैपात होणें ( मैथुनाक्रयेवांचून ) . 

खळवळणें स०क्रि०१ वत्न, भांडे,इ०ना लाग- 
लेला रकिं० चिकटला मळ; माती, केर, इ० नाहींसें 
करण्यासाठी पाण्यांत हालांविणें 14० वरून पार्णी 
घाळून हालाविगें, २ अस्वस्थ करणें, क्षुब्ध करणें, 
उद्दीप्त करणें ( मन किं० कोणताही मनोविकार ). 

खळवळणें अ० क्रि० २ अस्वस्थ हाणे; क्षुव्ध 
होणें; चेतणें. २ पोटांत ढवळणे, ३ दयाद्र होणं 
९ मत ). 

खळबळाट पु०१ वाहत्या पाण्याचा आवाज. 
२ कोणत्याही मनोविकाराचा क्षोभ किं०उद्रेक. 

खळबळीत वि० मोकळ्या मनाचा, नि:शंक 
वृत्तीचा (माणूस ,वर्नक्रम,भाषणाचा प्रकार इ०). 
_ खळभट, खळेभट, खळ्याभट [ म० खळ 
थेऊन बसणारा भट] पु० ९ धान्याच्या खळ्यावर 
जाऊन खळ घेऊन धान्य मागून घेऊन नि्वाइ 
करतो तो भट. १ एखाद्या पदार्थासाठी हट्ट घेऊन 
बसगारा-( माणूस, पोर, ३० ). 

खळमळ [ म०खळ--मळ ] पु० १ कोऱ्या 
कापडाचा खळीचा मळ.२ कोणत्याही कारणामुळें 
लागलेळा मळ. 

खळयज्ञ [ म० खळनखळें; संन्यज्ञ ] पु० 
घान्या ची कापणी होऊन तें यथास्थानीं यीट व्यव- 
स्थेने ठेविल्यावर शेतकरी लोक मेजवानी करतात 
ती; या प्रसंगीं कोंबडा, बकरो,इ० मारून खालीं 
जातात; मार्गे * खळ २ पहा. 

स्वळव [ म० खळणेंन्न्थांवणें ] पु० १ कामांत 
फडलेला ,झालेला ,कि० केलेला खंड किं० थांब्वणूक . 
२ उग्माचें पाणी बंद केल्यावर कांहों काळ जो 
पाटांतून पाण्याचा प्रवाह चालतो तो. 

खळ वटणी [ म० खळवटणें ] स्त्री० झोडपा- 
वयासाठो किं० रचत ठेवावयासाठों धान्याची 
ताटें गोळा करणें ० अमावेणें. 

खळवटणें स० क्रि० १ हुडकणे; शोधणें;अव- 
शेष न राहूं देतां सर्वे पदाथ शोधून काढणे; 
३० चोरांनी घरांतील सर्व पदार्थ खळवटून नेलें; 
उ० सर्व धर खळवट्लें तेव्हां डबी सापडली, २ 
झाडावरून पडलेला किं०पाढलेलों फळें जमा करणे; 


स्व्ळीं 


शेतांतील धान्य जमावेणे. अ० क्रि० ( लाक्षणिक) 
प्राण घ्याकुळ होगे, 
खळवळ व० रास दसरीकडे नेल्यावर खन्या- 
वर पडलेले धान्य; हें थान्य गोळा कलून नेणें हा 
महाराचा हक्क असे. 
खळवळणे अ० क्रि० २ थांबणे; म्तब्व होणे: 
वंद पडणें. २ पाण्याचा पाट इ० चोंदणे किं०वहा- 
वयाचा बंद होणें. २ * खळवळणें ? पहा. 
सखळवाडी स्त्री० सवे गांवांतीळ . शेतकऱ्यांची 
खळों जेथें पडतात तो गांवाशेजारचा प्रदेश. 
खळविणं [ स०' खळणें * चें प्र्खू्प ]स« 
क्रि० थांबविणे; कुठेत करिं० स्तब्ध करणे; अड-. 
विगें;बंद पाडणे. [नव्हे असा मताला . 
खळा पु० गरीव लोकांचा फारसा झणझणीत 
खळाखळ, खळाखळां क्रि वि० खळखंळ 
असता आवाज करून किं० करात. २ संतत 
धारेनें (पडणारे अशु ,जखमेंतून वाहणारे रक्त;ड०)- 
खळाळ पु० १ समुद्राच्या लाटांचा ध्वाने. २ 
भांडी एकमेकांवर आदइ<न होतो तो भवाने. ३ 
ओडा, इ०चा ध्वाने.४खळखळ *वाने करीत वाह- 
णारा ओढा. [ करणें. 
स्वळाळणें अ० क्रि खळखळ- अरा आवाज 
खळाळी स्त्री>2 २ दगडांवरून वाहाणाऱ्यः- 
पाण्याचा ध्वनि. २ खळखळ आवाज करीत वाह- 
णारा ओढा, & उधळ पाण्याला खळाळी(के० 
खळखळ ) फार ज्याच्या अंगी िद्दत्तेचा कि 
दुसऱ्या कोणत्याही प्रकारचा गुण नरूतो तो फार 
बढाया मारतो; खरोखरी युणी माणूस बढाया, 
मारीत नाहों. 
खळी स्थी० १ लहान आणि सखल जागा; 
खळगी; लहानसर खळगा किं० खडा. & खळ्या 
खणणे गवत किं० तोबर| ह्यासाठॉ अधीर झालेला 
घोडा पायाचे आवात करून जमीन उकरात असतो; 
ह्यावरून कांहीं खाद्यासाठां किं० कोणत्याही पदा- 
थांसाठो हट्ट धेऊन बसणें किं०तगादा कर्रात राणे, 
खळ्या खर्णांत ( किं० ख,दीत ) बरूणें (डोई- 
फोड पंथाचे भिकारी किं० अन्य प्रवारचे मिकारी 
पैसा, चिरयुट, किं० -मिक्षा, मिरेतोपर्यंत बसून 
राहतात आणि जमीन उकरीत घसत,त, यावरून) 
कोणत्याही वस्तूसाठो हट्ट घेऊन बसणें, 


र 
खळ 
खळें [ लं ०वलऱवान्य मळण्याचे खळे ] न८ 
2 वान्याचॉ कणसे झोडण्याची जागा. २ जेव- 
तांना लहान मुले ताटांतील खा्यांची करतात ती 
कालवाकालव; उ० अरे नार्‍या, हें काय तूं ताटांत 
अस्ते कांढो खळे करून ठेवेळं आहेस ! तं आठ 
वषाचा घोडा झाळा आहेस आणि अझून तुला नी2 
जवता यत नाहा १२ ख्य, इ०खस्थ गालांभावती 
वातावरणाच्या कांदो विशिष्ट स्थितींत पडतें तें 
चक्र; हे खळे अद्युम समजतात; उ० तूं मेलास तर 
'सूयांला थोडेंच खळे पडणार आहे! र्शीप--खळ्याचा 
परोव खूव मोठा असल्यास त्याला * तळे > असें 
म्हणतात . ४ वंदिस्त पटांगण, & खळेवाडी ख्या ० 
गांवकऱ्यांचॉ खळो जेथें असतात तें पटांगण. खळे 
वैलकर यु० खळ्यांवर देखरेख करणारा महार: 
गांवाच्या - वेक्षीवर असतो तो “ गांववेसकर. * 
स्वळग्राचा वि खळ्यावर तुडवून काढलेला; 
ह्याच्या उलट “वडव्याचा ? म्हणजे.झोडपून काढलेले 
धान्य). खळ्य़ाची मेढ स्त्री० खळ्याच्या मध्या - 
वर राविल्ला खां. खळेंतळवें न० धान्य ओोडा- 
ववारचें जं खळ आणि सतण वान्य सांठवावयाचें 
जे तळव, त्यांचेवर पडलल धान्य; उ० खळेतळवें 
संगळे अथेल्यास देऊं नवे; अधे आपण घ्यावे आणि 
अबे त्याला द्यावे. 
खळेभट पु०वर : खळभट ? पहा. 
खळ्या [ मळ ] वि० हट्टा 
खाडरा [ मन्खाण | वि०खाणारा(कवितेत) 
स्थ्र[०१ मृत पतीवरोवर स्वताला जाळून 
व्यावयाला सिद्ध झालेली त्याची पत्नी ज्यांत उडी 
बघे ती जळत्या लाकडांना युक्त खळी, २ खड्डा 
“खंदक, चर. २ खाऊ (मुलांमध्ये प्रचलित शर 
खाण्याची आनेवार इच्छा. 
खाऊ [ सभ्खागें ] पु० १ मुलांना देतात तें 
खाद्य,-पेढै, वरफी, खारका २ लांच. ३ 
चिरीमिरी. ४ लाभाचा वंदा किं ०व्यवसाय:या अर्था 
खाऊची गाष्ट'*अताही वातरप्रचार प्रचलित आहे 
खाऊ [ मन्वाण ] शब्दाला * खाणारा ! ह्या 
अथा लावावयाचा प्रत्यय; उ० अफुखाऊ, लाच- 
खाऊ, मारखाऊ,खेटरखाऊ, इ० 


खाक [ फा०] स्त्री० राख रक्षा. वि०रक्षा- 
€प; ३० ते जडून खाक झाली. 


2 


३७८ 


मका ळनजाळभाडायकळमोममभमळेभमेकाय नोक भान्याकळेबनयाळजममन चय काकगमळ गमक मीवभभड मे योनय यक यडचाळन 


स्वाका 


खाक [ सं० कक्षा ] स्त्री८ खांदयाखालचा 
कुशीच्या लगतचा शरीराचा भाग; छाती आगि 
पाठ ह्यांच्या मवील खांद्याखाळचा खळगा; बगळ. 
&ख,कसांजरी स्त्री०वाकेंत झालेळे गट. खाकेस 
मारणे आश्रप्रावाला घेणे, स्थाक ( किं खाका ) 
वर करणें आपल्य़ा जवळ कांहो नाहीं असें सांगणे . 
त्यांन खाका वाजविल्या त्याला अत्यानंद झाला 
ख'कतन काढून बाजारांत मांडणे आपली खोटी 
काते खरी म्हणून सांगत किरणे. एकादी वस्तु 
खाक्स 1क० खाकाटास सारणे ता पळवून नणे 
ती आपली आहे अर्से गृहीत वरून किं० असा 
बहाणा कलून [क० आचवभाव करून घेऊन जाण. 
खाकटणे स० क्रि ओढून, ओखाटडून, किं? 
छाटून काढण ( झाडाची पार्ने, फांचा, इ० ) 
खाकटा पु० खाला'खांखोटा'पहा.  [शुंडा. 
खाक्कर पु० वांशाचें निमुळते टोक; वांशा चा 
खाकर,खांकर वि० 2 म्हातारपणामुळे जॉर्ण 
आणि सुरकुतळेळे अग, २ किडलेळे,वाळलेले, वठ- 
लल ( झाड ), 
खाकर, खांडूर न८ 2 
झाड. २ वांझोटे फळझाड. 
खांकर, खांकरा पु० कणकचा निखाऱ्यावर 


वाळलेले [किं० वटल 


: भाजून काढडेहा रोठ ( सुंबडचा शब्द ) 


खाकरण, खाकेरणे स० क्रि धद्यांतून कफ 
वाहर्‌ काढण्यासाठी घश्शावर काहां विशिष्ट प्रयत्न 
करण; गळ्यातीड कफ सुट्रन बाहेर पाडण्यासाठी 
काह ।वशप प्रकार जोराने भास सोडणे 
खाकरव(-वा-) खा पु० १(णकाय़ाची काढ- 
लेला ) खरडपट्टी 

खाकरवापा पु० उंच झाड ,-ज्याला फार 
धान के० फांद्या नाहात. २ म्हातारपणांत स्पष्ट- 
पणे दिसत असळेला पाठीचा कणा; उ० त्या गोंदो- 
वाच्या पाठोचा खाकरवासा निवाला आहे आणि 
ताका आतां लयन करावला नित्राला आहे ? धन्य 
आहबाइह्या पुरुषांची ! 

खाकरा खक्ेरा पु० धक्यांतून प्रयत्नावश - 
घान काढलेज[ आणे तोंडावाटे फेकून दिलेला कर्पः 

खाकरा [ फा० खाकाहू ] पु० १ भिंतीवर 
1० जमीनोवर उठयावयाच्या नक्षीच्या आंकरती 
ज्या कागदावर भोके पाडून करतात तो कागद 


स्ब(्‌का्‌ 
२-2 कत्चा खरडा किं० मसुदा कि? आराखडा. 
खाका पु० दाणा, विरुद. २ परिपाठ: नेम. 


खाकावणे न० गर्जना 
खाकी (-कग्रा-) गोखावा पु० ८ अनाला! 


४७९, 


राख फासणाऱ्या एक गोसाव्याचा पंथ. २ तापट; , 


त्रातिक , क्रि तिरतट माणूस. 

खां$ाटा खाले “वाखाटा? पहा. 

खाकोाटी, खाकाटणें, खाखाटी, खाकाळा, 

*काखोर्टा,* “काखाटणे' ' काबोटा' “काखाळा, ! 
डै शब्द पहा. 

स्वाकोरणं स०क्रिणआराडणे, (नखांनी ;३०) . 

खाकोरा पु० ओरखड| , विचकोरा. 

खावोळें न०2 डोकें किं० डोक्याचा बरच! 


अथे: टाळकें; पुढील प्रयोगांत मात्र हा शब्द योज- : [कंठ विंध्या पाडून बसविणे 


तात:उ० फार बात्ररपणा वोलास तर तुज्ञ खाकाळ 


फोडीन.२डीके तुच्छतेने) ;उ०नी सा[ततलळ स्पटा- . ञकारार्चा ); क्रि० घेणे, करणें, पाडगें , इ० 


करण अझन तुझ्य़ा खाकाळ्य़ांत नाहींशिरतःकाय? 
स्वाखा [ म० खाणे ] स्त्र खाण्याचा आन- 
वार इच्छा;नयंकर कुवा;अन्नाभावे पाटांत पडळला 
आग:क्रि० सुट, लागण, कॅरण.श्‍कखाखा करण 
नरफडत बसगें; उ० मवापाखून सुळ खाण्यासाठा 
ऱज्वाखा करताहेत, त्यांना दह्यांत कालवून पाहे 
खाखाइणें, खाखाणे अ०करे० ककश वाजण 
खाखाई [ मन्दागे] स्व्राव्वर 'खाखा? पहा 
खाखावरगे [ स०खाणे]अ ०क्रि०भूकेन व्याकुळ 


डाण. 


खांजणाी 


णांतीछ क्रिं० गायनांतील छुवी, मख्खो, किं०मम. 
खाचणी स्त्री० 2 पन्हळ, पाट. २ हत्याराने 
लाकूड, इ०वर पाडलेहा पन्हळासारखा चर. ३ 
कुसवासाठो केलेली विधी . 
खाचर न० 2 खड्डा; खळ्ना. २ पाण्याच्या 
प्रवाहाने पडळेळा चर. २ डोंगरावर केळेळे शेत 


, टुलडरानसा उतञाचा मळा किं०्भातशेत. ५ जाडें- 


स्वाखोटा,खाकोटा पु०८लहान नारळ(अर्द्याप । 


पोडण्याजाॉंगा न झालेला ). 
बेक किं०ता[उंगोळ! [*खाकोळे'पटा . 

खाखाळे न? डाभयाचा वरचा भाग, वर 

खाच स्त्री० 2 खड्डा, खळगा. २ वाणाचा 
:प्या जिळ्पळा. २ व्यापारांतांल वूड किं० तोटा; 
ब्रसंठेडी ठोकर .& खाचखव (-ब- )ळ खी, 
खाचखळगा पु०, खाचखोबळा, खाचर- 
खळगा एु०? खाचरखुचर न० १ खाच: 
खळगा, २ खड्डावडू, खळगोवेळन. २ खड्डे, बाचा , 
खळगे, (ससुचप्रानें), १९ जसीनजभत ,इ० चा टगळे 
आणि खळगे असलेला पृउभाग. २ जमाखचे 
हल, इ०तीळ किरकोळ चुका किं० नोंदी, ३भाष- 


२ पुरता न पिकलेला 


भरड लाडे, धोतर, किं० कोणतही कतर. 
खाचरी [स० खाच ] न०? भातशेतांत कि 
उसाच्या मळ्यांत पाणी ठरण्यालाठों चारी वाजूंनी 
बांध घाजळेलळो जमीन. २ सखल पैदेश;-ज्यांत 
पाणी ठरू शकेल. 
खाचविणे [ स० खाच ) स० कि० खाचा 


खाचा पु० खोवणो (वर्तुळाच्या कि० दुसऱ्या 


खाचाड [ म खाच] न० मोठ्या आकाराची 
खाच; मोठा खड्डा किं० खळगा. 

खाज [सं० खञुन्खरूज] स्त्री? ? कंड, कंडू; 
खाजविण्याची प्रद्वात्ते ( येणें, सुटणे ). २ अनाक्‍्र 
के० बळवत्तर इच्छा; खुमषछुमा.२उुमाप्ता,मुनीम, 
कारकन, इ० नों यजमानाचे खाळेल पैसे. & 
खाजकुडरी, खाजकुप्रश(-ला, )खाजक्राहरा, 
खाजकोयरी, ख!जरी कुपरी स्त्री८ कुयर्राची 
एक जात ,-जिर्ची कुसळें अंगाच्या त्वचेला लाग- 
स्यानें आति कँड सुटते. 


स्काजगत., खाजगी, खाजगीवाळा पुढे 
: खातगत, * “खासगी , ' खासर्गावाला,' हे शब्द 
पहा. 


खाजण न० १ समुद्राच्या किं८ खाडोच्यर 


-कांठों वेलेळें शत ,-ज्यावर खारे पाणी केव्हां 


केव्हां येतें. २ वंधारे घाळून ससुद्राचें पाणा याव- 
याचें बंद करून केलेलें शोत. २३ ससुद्र, इन्च्या 
कांठो खाऱ्या पाण्याचा चिखल ज्याच्यावर पडता 
तें स्थळ. [ खाजणासंवंधाचा . 

खाजणी [ मखाजण ]वि०्खाजणांत वेलेळे; 

खांजणी स्त्री ० बेरीज करण्याची एक विशिष्ट 
पद्धाते किं० तऱ्हा; फाडे (पाडे ,पाढे)इ०च्या मिळ 


, बण्या करणें किं० त्या करण्याच क्रत्य . छरवांजमी 


साजणे 


भाजणी खरी» ए० व० ९ गुणणे, मागणे, ३० 


ख्य जें गाणेतकृत्य ते॑'२ विक्रांच्या पदार्थाची । 


किंमत जी व्यापाऱ्याचें सांगितलेली असते ती त्यानें 
थोडीशी कमी करणें आणि गिऱ्हाइकाने देऊं वे.लली 
किमत थोडीशी वाढावेणें आण अशा रातीनें 
सौदा ठराविर्णे; तोडजोड, ३ दिवाळे ज्याचें निघा- 
लेळें आहवे अशा व्यापाऱ्याच्या धनकाना कांही 
प्रमाणानें कमी करून त्यांचा देणो देणे. 

खाजणे[ स० खाज; खर्जुन्कंड.].स० क्रि 
कढ उत्पन्न करणे. अ० क्रि» कंडूनें किं० लाजेने 
युक्त होणें ० असणें; उ०अळवानें हाःत खाजतो; 
उ० हें सुरण भारी खाजतें. 

खाजदार, स्वाजदारी पुढें “ खासदार, ? 
* खासदारी ?पहा. 

स्वाजरा [ म० खाजण १ वि खाज उत्पन्न 
करणारे ( अळं, सुरण, वही वनस्पाते, ३० ), 

खाजव [ भ० खाज ] स्रा० खाजञविण्याची 
प्रहवत्ति, & खाजव.खाजव स्ी०? दुसरा माणूस 
केलहास मरवृत्त होईल ॥$० व्हावा म्हणून त्याची 
काढलेली कुरापत, २ छळणूक; उपद्रव; दुमरा 
चेरफडूं लागेल असें काहा कृत्य. 

खाजावणें [ स० खाज ] स० क्रि०्कंडूशमन 
(व्षंणादि व्यापार्ने) करणें, & खाजच!ल त्याला 
खरूज,भोगील त्याला रूपदा१ जो अंग खाज- 
घवितो त्याला खरूज नसली तरी होते; जो पैश्याचा 
उपमोग घेतो त्याचे जवळ पैसे नसले तरी येतात. 
२ जो खाजतवीत 
जो विलास करीत असतो त्याचे जवळ पेसे आहेत 
अश्षें अनुमान करावयाला कांहों हरकत नाहो. 

खाजाळा, खाजाळू [ म०खाज ]. वि २ 
भांडखोर; कुरापती काढणारा , २ खाज उत्पन्न 
'हणारा ( अळू ,सुरण,इ० ), ३ भानेवार काम- 
नकार ज्याला आहे असा. 

खाजाळ्‌ [ म० खाज |] न० वशांत [० 
हॉतताला खाज उत्पन्न करणारा अळवाची एक जात, 

खाजिवरा [ म० खाज ] वि झोंबरा, 

बोचरा, खाजरा. 

खाजी [ [ह० खाजा ]खी० एक ह्लाबविशष. 
अवा मला स्ी० पक्तान्न म्हणून चौ करंजी 


असतो त्याला खरूज आहे आणि 


ट्व्ट्ळ 


| 


खाट 


खार पु० १ खजूराचें झाड.२खजूर हें फळ. 

खाजें [सं० खाधर्खावयाचा पदार्थ ] न८ 
खावयाजोंगा पदाथ. २ खाण्याचा गोड पदार्थ, ३ 
खाजी नांवाचे गोड खाद्यांवेशषष, ४ वाण्याच्या 
डुकानांतालपदार्थ. ५त्या त्या प्राण्याचे तेते 
भक्ष्य कि० आवडते भक्ष्य; उ० मेंढरं हें लांडग्यासें- 
खाजें; उ० उंदीर हे मांजराचे खान. ६ खारीक, 
खोतरे, खसखस, खितामित * आणि खडीसाखर, हॉ 
पांच खाये समुचचयानें किं०्एकेकश.:&पंच खाज 
न० “खार्जे' चा अर्थ ६ पहा. 

खाट [ख० खड्डाऱ्च्याज ] स्थ्री०१वाज. २ पल॑- 
गडी .& आईच्या खाटेवर चढणारा पु०ज्याला 
पापपुण्याचा तिळमात्र विचार नाहीं असा; हावें तें 
पापट्टत्य निःशंक नाने करणारा माणूस, खाटेवर 
चढणें आपणाला पूज्य जो कोणी कि० आपणा- 
वर उपक्रार करणारा जो कोणी त्याला संताप येईल 
अतें कृत्य क णे.ख टखटले न० /खाटखडबड न० 
संसारांतील सामानसुमान ? सेमुचयानें.खारखोली 
धरून वलणें किं० असणें आजाराने किं० रुसून 
किं० अन्य कारणानें आपल्या खोलीतच वसून 
राहाणे. खाटपारा पु अब्यवस्थितपणें पडलेले 
वरांतील समान ( करणे मोडणे शोणें,पडणें, ३० ). 
खाटमार पुळ्घाटेला बांधून कि०दारेत डोके अड- 
कावून मार देण्याची शिक्षा. खाटवाइक विर 
आजारी म्हणुन खाटेवर:पडून राहिलेला के० खाठेल 
खिळ्लेला, स,रवाकळ 2 खारवाखळ [सं० खड 
पवल्कल(म ०वाकळ)] स्री ० १आजारीपणाचे ढोंग 
ते न खाटेवर पडून राहाणे (क्रिश्पेणे ), २ तुच्छ- 
तेने ० बैपर्वाईने एकाद्याला वागावर्ण कि.एका- : 
याशा वागणे, ० तू माझ्याशां खाटवाकळ केलेली 
मला खपणार नाहीं.&खारवावडी ख्ी०खाटेच्या 
आकाराची वावडी ( उडवावयाचा पतंग )- 
डवे धागे ठासून व 
एक : कटतर. उु० 
२ मरच्या, शिकेकायी ी) का द जात 
कण घशांत जाऊन ठत्तका चीक 
प्न करतात ते समुचयानें. २ तळतांना 
चास ॥कळ्दुगंधी 
! खष्ट, खाष्ट [ सं० क्िष्टरपीडादायक] 
विर इाड; कडक; घुसडा; उद. 


खांटलें 


“सप्तर्षि, ह्या नांवाचा उत्तर घुवाजवळ'चा तारका- 
युंज(अशिक्षितांचा प्रचार). &खाटलं बाजलें न० 
२ उत्तर छत्राजवळीले “सप्तविः नांवाचा तारका- 
युंज ( अशिक्षितांचा शब्द ). २ लुगड्यावर ज्या 
संमावेषम चोकड्या असतात त्या समुच्चयानें. 


खारलेंवाईंक, खाटले कुंजविणारा पु आजारी : 


माणूस ( तिरस्कारानें कि० वेत!गानें). 

खाटा स्त्री०शनांगळून पण वीं न पेरतां तशीच 
कांहों काळ टाकलेली जमीन. २ अश्या जमीमावर 
केलेळें पीक, [ आत्डबोत्रड, 

खाटा वि० २ अति आंबट ( फळें, इ०),. २ 

खाटू, खाटूळ, खाटोळ वि० आते. आंत्रट 
किं० अंबलेलं ( खाद्य, फळ,इ०), 

खाटर्‍या वि० अंबट ( फळ ). 

खाड[फा०]न० दाढी ० कले(तुच्छतेनें) .& 
खाडास वेगळें बोडःख वेगळे ळोण देतों १दाढी- 
मिशांना वेगळें तेल आगि डोक्‍प्राला वेगळें तेढ कोण 
देणार ? एकदा दिलेल्या तेलांतच दोन्ही कामे 
भागावैलों पाहिजेत; आति हावरटपणाचा तिरस्कार 
करतांना दवी म्हण योजतात .बोड म्ह०्डाकें(तिरस्क!- 
राने); बोडके, टाळकें, ी 

खांड [ सं० खंड ] न० 2 सुपारी, विव्वा, 
हळकुंड, गोवरी , इ०चा तुकडा. २ घर, इच्या 
दोन खांबांवर आडवे लाकूड घालतात तें ,-ज्याच- 
वर तक्‍तपोशीच्या कड्या बसावतात. ३ शेळ्या , 
मेंढ्या, ३० चचा कळप, &खांडकापं| सुपारी स्त्री ० 
कोंबळों पोफळें घेऊन त्यांचे काप करून पाण्यांत 
शिजवून उन्हांत वाळत असतां त्यांच्याच रापाच्या 
याण्याचीं पुरें देऊन वेळेल सुपारी, हिला *कचरी 
सुपारी, ' “काचरी सुपारी ,?'ल्वंगकाचरी सुपार्रा? 
अश्या अन्य नांवे आहेत. 

खांड [ स॑० खंड ] स्त्री २ शेताचा बांध 
हृ०्स पाण्याचा नेट ६० कारणांमुळे मध्ये जी 
सिड पडते ती. २ भिंत, बांध, ३८्त पडलेली भेग 
रकिं० चीर. ३ तोंडांतील दांतांच्या रांगेतील एक 
दांत पडल्याने होते ती खिड,-जिला मुले “वोधर- 
खिंड २ म्हणतात. ४ शस्त्राच्या भारेला पडतात 
त्या खाचा व्यक्तिराः,  महन्हीकर 

खांड [५ ०खंड] न० १लाकडाची मोठो भाणि 

2१ 


टटटटयमकभामाळळाव 


लांत्र गंडेरो [के०चोरस लांबट लाकूड, २ झाडाच्या 
वुंध्याचा किं० फांदीचा एक मोठा तुकडा |० 
गंडेरो.२शेताचा एक वभाग. 

खांड ० पु० खडीसाखर, २ तरवार. 

खांडक ( -ग-)ळी, खांडगाळी स्त्राळसुवा- 
सिर्नास रांड,वोडकी ,३०शब्दात्मक दिलेली शिवा. 

खांडवी [ म० खांड; स० खंड ] स्त्री ० दग- 
डाचा उडालेला किं०उडावेलेला तुकडा 1$८कळपा. 

खांडचार [ म० खणगें- चोर ]पु०७र फोडून 
चोरी करणारा चोर. 

खांडचारा [ म० खणणें-- चोरी ] स्थ्ी० घर 
फोडून केलेली चारी. 

खांडडोह (-हो ) [ म० खंड--डोहो ] पु 
उन्हाळ्या दिवसांत नद्यादिकांचे प्रवाह वंद पडल्या- 
सुळें जे त्यांना भध्यें मध्यें खंड पड्तात ते प्र्येक. 

खांडवळणें [ म० खांडणं ] छ० खणण्या- 
वददूळल दिलेली मजुरी किं० झालेला खर्च. 

खांड्णें [ संन्खंड[तोडणें ] स० क्रि १ 
तोडणे. २ जोरानें ( एकाद्या वस्तूचा ) तुकडा 
पाडणे. २ खणणें. ४ छिन्न भिन्न करणे. ५ नको 
तो भाग छाटून टाकणें. ६ खांडवा , दौकरपाळ, 
साखरपाऱ्याचा वबढ्या, इ०्चा लघ्या पाटावर 
थापल्यावर त्यांच्यावर त्यांचे तुव डे पाडावयांसाठी 
ज्या रंघा आडेंतात, त्या रेवा ओढणें. 

खांडपासोळा पु० दुष्ट आणि मत्सरी माणूस . 

खांडरे स्री» अ० व० १ ज्या मि्ांच्या 
केशांच्या रांगेत मध्ये: शखिंडी आहेत अज्ञा मशा .२ 
ज्या मिशांचा उजवी बाजू आणि दावी त्राजू या 
दोहीच्या मधामध खंड पडलेला असतो अशा मिद्या. 

खांडतोळी हछ्टी० एक पक्कान्नाविशेष. 

खांडव (-वा ) पु० नर्दाच्या पाढांतलि 
कोरडा उंचवटा, वर ' खांडडोहो २ पहा.. . 

ख.डवा पु० ल्झ, मुज, इ०च्या समारंभांत 
पानसुपारी देप्यासाठीं विड, सुपारी, इ० ज्या 
झोळीत घालतात ता झोळी, 

खांडवी स्त्री०, खांडवें न० तांदुळाचा 1०८ 
गव्हाचा रवा तुपावर भाजून त्यांत साखर, 
नारळाचा चहू, इ० मलाला घालून त्यांत पाणी 
धाळूक त्या लघ्याला आंच हेऊन तो पोटावर थाप- 
तात, आणि त्याच्या वड्या पाडतात त्या प्रत्येक, 


स्वांडवी 
खांडवी स्त्री2 खारावेलेल्या माज्ञाचा तुकडा . 
खांडवें न० ताडावर किं० माडावर चढतांना 
पायांना घालतात तो दार्राचा फास. &आडव्यास 
खांडवं बोलणं सरळपणें वोलणाराशीां तिढ्या 
रौतीनें वोल्णे; सभ्याशो असभ्यपणानें वागणे. 
खांडवेल स्त्री एक वनस्पतिविदृष . 
खाढा [म खट्टा ? चें विक्वत ल्प ) पु 
2 खड्डा; खळगा. २ सतत चाललेल्या कामांत के 
क्रमांत जी कांहीं काळ होतें थांवणूक ती; चाळू. 
सरणोंत किं० क्रमांत पडलेला खंड; 2०त्या कामांत 
दोन राज खाडा पडला. गैरद्दजीरींचा 
दिवस; उ० ह्या. माहेन्यांत तुझे तीन 
खाडे झाले; उ० तुला एक वेळ मी माफी 
करतों, पुन्हां उद्यीरां आलास तर तुझा सबंध 
अ्वेवसाचा खाडा धरीन ( किं मांर्डान). डॅ 
कस्तूच्य पूर्ण अभाव; उ० ह्या तपेलोंत तेलाचा 
व्वाडा आहे. पु० विन कामांचा दिवस कि०माहिना 
रकिं० वेळ. & खाड्यांत पडणे नुकसानीस पात्र 
दोणें. एखाद्याला खाड्यांत घालणे त्यांचं नुक- 
सान होईल र्कि० तो संकटांत पडेल असे करणें. 
खांडा पु८ १ सरळ, रूंद पात्याची, दुवारा 
अणि रुंद अग्नाची तरवार, २ शास्त्राच्या भारेचा 
उडालेला लहान कळ्पा. २ ओवडधोबड चर. & 
खांडाईत, खांडेकरी वि> खांडा जातीच्या तर- 
वारीनं सत्न असलेसा. [भोंक. 
खाढार [ म० खांड ) न? भगदाड; मोठें 
खाडी स्त्री” ? नात जेथपंमत समुद्राच्या 
भरतीचे पाणी चढतें तेथप्येतचा नदोचा भाग, 
५ मुखापासून ).२खिड, २ शरीरावरील खवंद. 
खांड न? वर * खांडवें * पहा, 
खाढू वि० ? द्वाड, हट्टी, उच्छंंखळ, > विन 
मिशांचा ( पुरुष ). २ पंढ, नपुंसक. 
खांहूक न० £ गळू, गळंड, ३०, कि त्या 
क्षत. २ वाहत राहिलेले गळू , 
खाढहूस न० १ अडथळा » व्यृत्यय, खंड, २ 
अडकावण, २ अडचण; ३० घरामध्ये खनेला 
मत (देतें ्कि० वाटते), 
न«नर्दाच्या प्रवाहांतील कोरडा उंचवटा . 
क वती श्री ० नवरात्राचा नववा दिवस; 


[ क्‌णः बी लो टू ह. 
मारतात. कु क बकरा, कोंबडा, 


ऱ् 
“९ 


शद 


सजला आवलवमवा मड ातमडडवाा मड ककवन कवममवत तडक डन क. क... आ लड लळडक कवा माबाव य मतवादी विहान माकड 


स्वाप्णा 


स्वांडोरे [ म० खांड ] न० ९ बंधान्यांत किं 
भितात पडलेली खिंड कि० भोक. २ दांतांच्या 
रांगेतील एक दांत पडल्याकारणाने होते ती खिंड. 

खांडोळी स्प्री० एक खार्यावशेष. & एकाद्या 
पदार्थांची खांडोळी करणें त्याचे तुकडे तुकड . 
करणें; ७० पुन्हां माझ्या वाटेस जा तर खरा काँ 
तुझी खांडोळी करून सोडतों ! याद राखून अस ! 

खांडोळे | म० खांड; सं खंड ] न० ? 
तुकडा, २ तोडून काढलेला किं० छाटून टाकलेल्य 
भाग र्के० अवयव. & पकाद्याची खांडोळी 
करणे त्याचे तुकडे तुकडे करणें. 

खापा [ सं० खाने ] स्त्री» २ मोठा खळ्गा. 
२ पदाथेविज्यपाचे उत्पत्तिस्थान; पदाथेविशषप जेथ 
विपुल मिळतो तें त्यळ त्या पदार्थांची “खखाण:' उ८ 
दगडाची खाण,२ मुंग्या ($०इतर क्रामिकीट यांच्या 
वसाहतीचे स्थळ, 

खाण [ म० खाण | न० खाण; स्ाण * हा 
शब्द फक्ते * जेक्ण * ह्याला पुस्ताच्या ल्पानें 
जोडतात; नेवणखाण २ह० जेवर्णेंबिवणें, 

खाणखूण स्ी० ए० व०, खाणाखुणा स्त्रा० 
अ० व० तपशीलवार मादिती; पत्ता लावण्याची 
साधनं,तपास करण्याला आधारभूत वर्णन;“खाणा- 
खुणा ? हा शब्द बहुधा अनेकवचनी योजला जातो , 

खाणगत स्त्री: खाणी उकरणारांकडून सर- 
काराला मिळतो तो कर. [ खणणें. 

खाणणे [ सं खन -ख्रणणे ) स० क्रि? 

खाणवट स्वी चोळीची पाठ ,म्ह० चोळीच्या 
पाठीचा तुकडा, र 

खाणाजंगा [ फा८ खानाद्वन्धर; जंगन्युड | 
स्त्री गृहकलह. २ आवेशाने भांडण, २ करट 
केवाचा वाढ, पुढें “ स्ानाजंगी ? पहा. 
ख[णावळ । स? खाणे | स्ती० » आपल्या 
जेवण्याच्या खर्चात्रदळची रक्कम. २ दतत च्या 
घरा आपण कांही दिवस जेवल्यावदल त्याला द्लिलि 
असे. ३ लोकांस जेवू घालून त्याबद्दल पैसे जेथ 


प्र 


का 


धेतले जातात असें ठिकाण, 
खाणी [म० खाण] स्त्री ०१दगड ३०ची लहान 
खाण; वर “खाण? पहा. २ उत्पत्तिस्थान;उगम.२ जा 
शिष्ट पदार्थ जेथे विपुल मिळतो तें ठिकाण, & 
खाणीचा वि 2 चांगल्या कुटंबांतील. २ चांगल्या 
उमाचा. र 


खाणें 


खाणे [ नं० खादूऱ्खाणे | स० क्रि ९ 
अन्नादि पदार्थ चवणादि क्रिया करून गळ्याखाली 
' उतरावेगें. २ ( लाक्षाणिक ) धेणे; "ला जरूर 
अक्षणें; ०ला लागणें; ०साठो खर्च होणे; उ० ह्या 
मुलीच्या लग्नाने माझे दोन हजार रुपवे खाहे: उ 
ह्या घराच्या रंगरेघोटाने माझे पन्नास रुपये 
वाहे. २ ( लाक्षणिक ) पराभूत करणें; जिंकणे; 
उ० गोंवर्धनशाळ्याने तुमच्या ्रिविक्मशात्यास 
वादामध्ये एका घटकेत खाऊन टाकलें, ४ ऑपधा- 
ंदेकांनीं रोगादिकांस हटविणे [० धालावणें कि० 
निर्वीर्य करणें कि त्यांची वाढ कंठित करणें;उ० 
हें मलम तीन दिवसांत तुमचे गजकर्ण खाऊन 
टाकील. ५ रासायनिक दव्यादिकांनीं धातु, ३० 
दाथ नाहींता करणें; उ5पारा शिसे खातो; नैटिक 
आरिःड तांबे खाते. ६ खचे करावयास लावणे: 
उठ ह्या वेरजांनां माझा अधा तास खाल्या; उठ्ह्या 
गोपाळपंतानें माझा एक तात खाला. ७ ( खेळांत) 
मारणं; उ० तुमच्या बजीरानें माझा उंट खाला.८ 
अन्यायाच्या मांग्रांने मिळावणें; उ० लांच खाणें, 
वेसे खाणें.९ अनुभावणे , भोंगणे,, झोसणें; उ० हवा 
बाण, विततावा खाणे, मार खाणे, ३०. > एका- 
द्याचा जीव खाणं त्याला छळणे किं० सतावणे , 
घकाद्याच्या जिवाला खाणे झवणे. शाळ्द किं० 

वर खाणं लिहितांना (कि० बोलतांना वगळणे, 
दांत ओठ खाणे किं० चावणे चरफडणें; रागाने 
दांतांवर दांत वासणें ॥कि० रागामळें आपले ओठ 
डॉर्तांनॉं चावणे .डूलक्या खारे डल्ञ्या येत असणें, 
ठोकर खाणें नुकसानीस पात्र होगे, एकाद्याला 
खावयाळला उठणे त्याच्यावर-द्ा किं०गरजब करा- 
बॅयास ंवि० त्याच्यावर दोष लादण्यास आवेत्रांन 
सरसावणें. गटांगळ्या खाणें पाण्यांत धडपडणे, 
टक्के टोणपे खाणें प्रतिकूल कि० दुःखकारक 
स्थितीचा अनुभव एकाद्याला प्राप्त होणें. दापथ 
रबाणे शपथपूर्वक कांही विधान करणें: शपथ 
ब्रेणंं, साप खाड पोट रिते किं० रिकामे 
किं० उपाशी साप दंश करतो पण त्याचें पोट भरत 
नाहीं; आपला कांहीं लाभ नसतां दुसऱ्याची हानि 
दुजैन करतो. हें कापड मळ खाणारें आहे हें 
कापड मळ लागला तरी वाईट दिसणार नाहीं.मन 


४८२ 


स्वातर 
खाणें पश्चात्तापानें व्यास्थित होणें; उ० मी आईला 
उद्धटपणे वोललों त्यावद्दल माझे मन खात आहे. 
सनाला खाणें लागणें: शोंवणे. खाऊं जाणें 
तो पचवू जाणं जो दुसऱ्याचे पेसे अन्यावानं 
खाण्यांत पटाईत आहे तो आपली लबाडी उघडकास 
न यावी अशी तजवीजही करू. शकतो. जेवून 
खाऊन सुसरी सस्थितांत असलेला .खायाप्यायाचे 
दिवस ( किं० वय )चेनीचे दिवस (कि० वय ): 
तारुण्य. खाववेना तर खाववेना आणि लवं- 
इूनहा देववेना आपणाला एकाद्या वस्तूचा उप- 
भोग घेतां येत नसून किं> आपल्याला एकादी 
वस्तु निस्पयागी असून ता दुसऱ्याच्या.उपयोगाला 
किं०उपमोगाला देण्याची इच्छा नसते ( दृष्ट ।० 
सन्सरी माणसाचे हें वर्णन ): गंजीवरच्या कुत्र्या - 
सारखे वर्तन असणें. खाण्यांत तुटणे वार्डकयाने 
खाण्याच्या किं०पचविण्याच्या बावतींत कमी होणें. 

खाणे [ संग्खादूऱयखागं ] अ०क्रे०£ कांदा 
खाद्य खाणें;अल्य उपहार करणें;उ०मी मधल्या सर्ट्टात 
घरॉ येऊन खाता आणि मग शाळेंत जातों.२दुखत 

सणे.३उ०सकाळपासून माझें डोके खात आहे. 

खाणें [ म० खाणें | न०? खाण्याची क्रिया . 
२ खाक्याचा पदार्थ; खाच. उखाणे पिणे न० ए० 
व० खाण्याचा आणि त्यावर पाणी पिण्याचा 
व्यापार; खाणें आणि पिणे, खाणं जेवणे, जेवणे 
खाणे न० ए० व० 2 जेत्रणबिवण, २ जेवणा- 
बिवणाची सोय ० तजवीज 

खाणारा ; स० खार्णे ) वि> £ आधाद्यी. 
२ खाण्याचा घोकोन; चमचमीत खाये ज्याला 
आवडतात असा( माणूस )३सदा साण्यावर ज्या बें 
तक्ष्य असा 

ख्वाणारीं चोर, खाणोर॑ 
चोर *, * खाणचोरी? पहा, 

खाण्णी , खाण्णीभाण्णी मागे “ खांजणी, * 
: खांजणी भाजणी? पहा. 

खात पु०, नशेत सुपीक न्हावे म्हणून त्यांन 
घालतात तो केरकचरा, दोण, ३०. 

खातर ( अ० खातिर्‌ ] स्त्री ८ पवो; हळ 
हळ; फिकीर; ( नकारा प्रयोग ); उ० घोड- 
जुगारोंत हजार रुपये त्याचे गमावले याची त्याला 


री मागे “' खाण- 


स्वातर 


ड्ट्ड 


सत्रात 


तिळमात्र खातर नाही, २ खातरी; भरवता; 
विश्वास, ३ आवड, इच्छा, लहर; उ० माझ्या 
खातरींस येईल तसें मम करीन किं० तसा मी 
वागेन. शह०यो० अ००साठी: प्रीत्यर्थ; उ०माझ्या 
आईपोरक्या नातवाखातर मी हावा तितका पैसा 
खर्चावयाला छिद्ट आहे, & खातरानेद्या स्त्री० 
एकाया वस्तुसंबंधानें असलेला भरंवसा. खातर- 
जमा स्थी० पर्वा; मनाचा असंदिग्वपणा;भरंवता . 
खातरजाझीन, खातरदार, ख!तरदारी पु० २ 
जामीन.२ आश्वासन. 
खातर स्त्री १ खड्डा. २ खिंड. ३ भगदाड. 
खातरखा[फा०खातिरख्वाह ]वि०हिंताचेंतक . 
(कागदोंप्षी मात्र). [२ खड्डा. 
स्वातरा पु० १ ( शेतांत घालतात त ) खत. 
खातरी [ म० खातर; अ० खातिर_] स्त्री? 
१ भरंवसा; विशाल; मनाचा दृढ ग्रह. २ ओळ्ख, 
जामीनकी,२ भलावणपत्र; उ०तुम्ही कोणाची तरी 
खातरी धेऊन या म्हणजे ही रक्कम तुद्माला द्यावयाला 
आम्ही सिद्ध आहा. &खातराचा वि० पसंतीचा; 
चांग्ला म्हणून ठरलेला. २ विश्वासाम पात्र. 
खातऱ्या [ फा० ] वि० भिंतीला भोक 
पाडून घरांत शिरतो तो ( चोर ). 
खांतवट (-ड) न्उाकरडा.वि० खत घालून 
सुपीक केलेडी जमीन. भ 
खातवणा [ म० खाणें ] वि० २ खाण्यापि- 
ण्याच्या पदार्थ ६बंधानें चोखंदळा; खाथें आणि पेयें 
ह्यांचे ज्याला चवणे आहेत असा. २ खादाड, 
खाता [म० खाणें ] वि० खाणारा; खातो 
तो, छखात्याला न खाता देखूं शकत नाहीं 
ज्याला खावयाला मिळत नार्ही तो ज्याला 
छावयाला मिळते त्याचा मत्सर करतो. 
खादीचे गाळ आणि न्हातीचे बाल झ्ञाकत 
नाहींत जिला यथेच्छ खावयाला मिळते तिचा 
चेहेरा टवटवीत आणि तजेलदार दिसते ;आणि जिला 
न्हावयाल तेले ,उटणीं ,इवियुल मिळतात तिचे वेश 
तुळतुळीत दिसतात; खऱ्या गुणी माणसाचा युण 
वीन प्रकटतो. रूताजेवता ,खातापिता वि ० 
मरी (चा खाण्या[पण्याची ददात नाहीं 
खातिजवते त्य ); उ० खातीापतं ( किं० 
न तेथे तुम्ही आपली मुलगी द्या, 


। खावयाला **एकान 
' द्याच्या माथ्यावर असते तो;उ०माऱ्या घरां खाती 


खातां जेवतां ( किं०-पितां ) क्रि वि० ९ 
खावयाला आणि प्य़ावयाला विपुल मिळत असून, 
२ आहार लेशमात्र कमी न होतां; उ० खाता 
जेवतां कां रे रडतोस ? उ० तो खातां जेवतां भेल 
९ म्ह० कांदो आजार न दोतां त्याला मरण आलें), 
खात्यानारीच देव न० स्रीची वैभवाची स्थाति; 
उ० आवडीचे खात्यानारीचे देव केव्हां फळाला 
येईल ते॑ येओ ! खाते तोंड न० ज्यांना 
घालावयाची जबाबदारी एका 
तोंडें पांच आहेत आणि म पगार मिळतो चाळीर 


रुपये;मी वायकोला दागिने करू करूं शकेन. ? 
खाताड न० गांवाव्राहेर जेथ्रें गांवांतील मैला , 


केरकचरा इ०, टाकतात अशी जागा, 


खाताड वि० वर॑ * खातवड ? पहा. 

खात न० १रोजखड्यांवर एकाच्या नांबें अनेक, 
रकमा अनेक पानांवर असतात त्याचे नांव दुसर्‍या 
कागदावर लिहून त्याखालोंच देण्यातेण्याच्या ज्या 
सर्व रकमा लिहतात तो कागद; एका माणसाशी 
झालेला जो देवथेब्रीचा व्यवहार त्याची त्याच्या 
नांवावर एकत्रित केलेली तारीखवार नोंद- 
ज्या ज्या नांवाखाली ज्या ज्या समुदायाची कि० 
व्यवडाराची घडामोड होते, त्या त्या नांबा- 
खालों ला त्या समुदायाची [किं०व्यवहाराची नोंद. 
३किनखातर ,मश्रू, इ०च्या घडीभॉवती वांवतात तो 
दोरा. ४ टापू, पहा, ( अमल, राज्य, राज्याची 
वात्रत, इ० संशैवांत ); उ० हा गांव मुंबई. खात्या - 
खाड मोडतो. ५ शाखा; कारभाराचे क्षेत्र;सदर; 
उ० विगार खातें, मुलकी खातें, लष्करी खातें; 
शाळा खाते, ३०. & खातें बाकी खी० दि” 
बाचा बहोंताल पक्का केलेला शेवटचा आंकडा 
परस्परांच्या देप्याघेण्याच्या रकमांची बजावाट 
होऊन जो आंकडा [निघतो तो. खातेपात 
न० एकाद्या माणसाशो वेःलला खरेदीचा व्यवहार. 
आणि विक्रीचा व्यवहार यांची एकवटणी .खातें- 
पोतेंबरोबर अणे १देण्याची रकम आणि घेण्याची 
रक्कम ह्या दोन्ही समान असगें.२एका बाबतींत नुक- 
सान आणि दुसऱ्या वाब्तांत तितकाच नफा अशी 
स्थाते. ३ एक माणूस मरणें आणि दुसरें जन्मश 
( एकाद्या कुटबांविषयों बोलतांना ). 


स्त्रातरे 


डॅट 


खांदा 


खातेरें न० १उंक्रिरडा; केरकचरा. रकेरकचरा । नेहेमांचा आहार किं०खाण्याचें परिमाण, ३ दुस- 


टाकण्यासाठी खणलेला खड्डा . [खाज. 

खाद | म० * खाज!चे ख्पांतर ] स्त्री० कंडू, 

खांद स्त्रीश्मोठी फांदी किं० शाखा(झाडाची). 

खांद्‌ पु० ९ खांदा ( ओझें उचलण्याच्या तेवं- 
बाटे ); उ० मेण्य़ाला मी खांद देईन; उ० आज 
माझा खांद ठगकत आहे, उ्ययांहें गाठोडे मी 
रानड्यांच्या घरीं पोचते करीन. २ परिपाठ, 
सराव, रात्रता ( क्रि० पडणे ). ३ सवगर, ४ दुस- 
र्‍याचा वेल, रेडा, ३० जनावर आमल्या कामासाठी 
आपण आणले असतां त्याच्या मालकाला मोवदला 
म्हणून दिलेळें धान्य . & एकाद्यार्श! खांद बांधणें 
( किं० करणे ) त्याच्याशी स्पर्धा करणें किं० 
सामन्याला उर्भे ठाकगे. खांदु येणें ओझे खांदया- 
बर वाहून खांदा दुखत असणें .खांद चोरणे नांगर, 
गाडी, ₹० ओढण्याचें बावतींत कुचरपणा करणें; 
उ०हा बैल खांद चोरणारा आहे. खांद देगें 
कांहीं ओझें वाहण्य 'ला किं० ओढण्याला खांद्याचा 
जेट करि० आधार देगें कि०्लावगें. खांदकुडा पु० 
घोड्याच्या खांधावरील भोंवरा;दा अशुभ असतो. 
ह्यांदकरी पु०१ खांबावर ओझें वाहणारा. २तिर- 
छीला खांदा देणारा. 

खाद [ सं० खादच्खाणे ] स्त्री० खाणे; 
आहार; खावयाच्या अन्नाचें परिमाण; उ० “* खाद 
तशी लात २ म्ह०्ञ्या प्रमाणांत त्याचें खाणे त्या 
ब्रभाणांत त्याचें शरीरवळ असावयाचं; उ०“*वार- 
कुनांचे लिहिणे ग्हणजे उंद्राची खाद ” कारकु- 
नाने लिंडिलला कागद उंदराने कुरतुडलेल्या | 
ब्रमाणे अत्ततो म्ह० कारकुनाचे लिहिणे ( बहुधा ) 
वाइट असतें; उ० ““ खाद आहे तर लाव आहे? 
मह० तो भोक्ता आहे आणि नशीबानें त्याला खाव- 
थाला मिळतेंदी. उ० “* खाद हरी व्याध २? म्ह० 
पोटभर जेवल्याने आजार्‌ टढून अंगांत ताकद येते, 
२ उंदौर वोरेंनीं कुरतडणें ॥%०कुरतुडलला पदार्थ, 
२ पक्ष्यांनी चोंची मारगें के० चोंची मारलेले 
कळ; ३०. २ सार्वजानिक किं० लोकांच्या व्यव- 
हारांत पैसें खाणें कि० खाहेले पेसे . 

खादगी [ म० खाणें ] ख्ी० १ दुलऱ्याचा 


व्यवहार आपल्याकडे असतां त्यांत मारलेले 
वैत्ते ऐव्वाणें ). > माणसाचा किं जनावरचा । 


ऱ्याच्या घरो आपण जेवीत असतां जेवणाच्या खर्चा- 
बद्दल दिलेले पैसे. ४ पोटासाठो नोकराला करून 
दिलेली नेमणूक . 

खाद्रा [ म० खार्णे ] वि० खाणारा; ह्याचा 
उपयाग प्रययाप्रमाणे होतो;उ०अर्फामखादरा,लाच- 
खादरा, मारखादरा , खेटरखादर, भांगखादरा ४८. 

खांदेल (-ळ-)णं [ म० खांदा ] स० क्रि? 
डोक्यावर घेतलेले ओझें डोक्याला कांहीं वेळ आराम 
वाटावयामाठो खांद्यावर वाहाणें. 

खांदवटा [ म० खांदा ] पु० ( ओझे वहा- 
वयाच्या किं० ओढावयाच्या दृष्टीनें ) खांदा किं० 
खांद्याची ताकद; ३० ह्या बैलाचा खांदवटा अझून 
चांगलासा भरला नाहो; उ० ह्या दाणेआळी- 
तल्या ओझेवाल्याच्या खांदवटा पहाभर॑ तांदूळ 
सहज वाहूं शकेल. 

खांदवडा [ म०: खांदा )] छु० १ उतन्या 
आणलेल्या वैलाच्य़ा किं० रेड्याच्या उपयोगाच्या 
मोवदला देतात जे धान्य, गवत, कडवा, ३० तें.२ 
अशा तऱ्हेचा व्यवहार ( क्रि० करणें ). 

खांदसा [म०खांदा]पु०वांयानें [के० खांधावर 
ओझे वहावहाचा सराव किं० परिपाठ किं०ताकद- 

खांदा [ सं० स्कंध ] पु० १ वाहुमूटापास्त 
ग्रीवामूलापर्यंतचा शरीराचा भाग ( मनुष्याचा ). 
२ मानेचा वरचा भाग ( वेल, रेडा; श०चा ).२ 
खांद्यावर बाहतां येईल इततया परिमाणाचे ओझे. 
& ओझे वाहण्याचे खांचाचें सामर्थ्य, ५ खांधाबर 
किं० मानेन ओझें वाहण्याचा किं० ओढण्याचा 
सराव किं० परिपाठ; उ०हा बेल चांगला बळक< 
आहे पण त्याला अझून खांदा पडला नाहीं. ९ 
झाडाच्या फांदया जेथपासून पुढें किं० वर फुटलल्या 
अत्ततात तेथपर्यंतचे झाडाचें खोड कै" वुधा, ७ 
झाडाची मोठी फांदी. & खांद्याखालीं पदर घेप्प 
१ कामाचे वेळो श्षिया पदर घेतात तो 
घेण्याची तर्‍हा, किं० तसा पदर बेणे, 
२ ख्रीनें व्यमिचारिणी किं० व्यभिचारप्रदृत्त 
असणे: उ० साठूवाईने कथापासून खांयाखालो 
वदर घेतला आहे. खांद्याचा बेळ पु० ओझे 
ओऔढावयाच्या उपयोगाचा बैल किं० त्या कामो 


खादाड 2८८ खातस्ा 


वहिवाटलेंला व्रेळ, पएकाद्याच्या खांद्यावर | ( नोकर, कारकून ), & खादूनंदन थ८ 2 चम- 
मेखा ( कि० गाठोडे, ३० ) देणें त्याला त्याच्या चर्मीत खाययपेयांचा शोकीन माणून, २पेस्षे वाणारा 
कामावरून काढून टाकणें म्ह बडतर्फ करणें. | माणूस.३पेसे खाणारा कारकून. 

खांद्याला लागणें मृताची तिरडी वहावयाला खांदा | खांदेला [ म० खांदा ] वि> 2 आंझो वाहून 
देणें, डोक्यावरचे खांद्यावर येणें विकट जी किंठओढून ज्याचा खांढा दुखत आहे असा .(म्त्री2 
जवाबदारी ती अंशत: कमी किं० हलकी होणें:जड | खांदेरी ). २ प्रेतवाहक. 

जे कजे तें अंशत: फेडल्यामुळें तें कमी होणें.खांदे- | खांदोडा मागें  खांदवडा * पहा. 


करी, खांदेवाहेक पु” खांयानें ओझें वाहणारा. | खांदोडा पु० एक प्रकारचे गाणे, 
२ प्रेतवाहक ।  खांदोल [ म० खांदा] वि० वैल किं० माणूस 


खांदाड [ म८ खांदा ] न० २ मोठी फांदी | यांच्या खांद्याच्या उंचीचा सारखेपणा. 
( आढडाची ).२ मोठा विप्पाड खांदा(माणसाच!) . खांदाली चि्लांयांच्या उंचोर्न सारखे (वेल. 
खादाड ( म० खाणें ] वि० ८ खाण्याचा | ओझा वाहाणारां माणसें, 2०८). 
लोकांन. २ फार खाणारा.३आवाद्ी .&खादाड- | खाद्य [ ख० ] वि खाण्यास ऑग्य, न८ 
मावसा पु० 2 आधाद्या, २ खाण्याचा ज्ोकीन. | खाबयाचा पदाथ, (१ विडी आदेणोते. 
३ फार खाणारा. खो० खाडाडमावत्ली . खादाड- । खांद्या [म० खांदा] पु०१ ओझो वाहणारा, 
कुरकुला पु०८ खादाड माणूस. ,  खाद्रर्मा [स० खाणें] वि०्खादाड आधारशी. 
, जोदाडा | सळ खांदा ] दु बॉगंची ६] खन | फा० | पु० सुसडसानाच्या नांवा पुढे 
मोठा फांदी करिं ज्राखा. लावाबयाचा वहुमानाथंक शब्द ( विशेषत: पठा- 
खांदाडी [ म» खांदा ) खा 2 पडशी- | णांच्या नांवांपुढें ); उ० याकुवखान. 
सारख खांद्यावर वहावयाचें ओझें ( पडद्लांचा क । खान [ ० खनऱस्खणणें | पुळ्खणता लावून 
भाग पाठोवर आणि दुसरा छातीवर पडतो ). २ | चोरी कारणारा .& सखानचोर, स्थानचोरी मागे 
खांद्यावर कि० खांद्यानें ओझें वाहावयाचें सामर्थ्य | * खाणचोर १) * खाणचोरी ' पहा. 
० पारपाठ.&खांदाडीस घालून नणे खांदयावर खानगी [ म० खाणे ] खी» 2 भोजनाचा 
वाढून नेणे.एकाद्याच्या खांदाडील बसणे त्याच्या | खर्च. २ भोजनार्थ दिलेले पदार्थ समुचयाने, २ 
खांबावर वलण ( एक पाय छातीवर आणि एक | चारिताथीचा उद्योग , यंदा , किं० व्यवसाय.४ वश .. 
उर वर टाकून घोड्यावर बसतात त्याप्रमाणें ); | अवलाद, कुर्ळा, ५ परंपरागत संस्कारविदेपर 
३० रामा, ते. आतां चाळून ढमलास; माझ्या खानचोर पु० घरफोड्या चार. 
च पिदरन्यॉ खांदाडीस मेखा खानदान [ फा० खानदान ) पु०, खी? 
द्णें त्याला कामावरून काढून दकणें. वंश; अवलाद, & खानदानीचा वि० 2 चांगल्या 
खादान, खांढानी पुढें * खानदान, *“खान- | सुखी कि० श्रॉमंत कुटुंबांतील, पिढीजाद श्रॉमंत 
पू र 1० स्कंध | श्री [ कि० शाखा. | २ तह किं० हुशार (कारून, द्रिपाबी, ३०)/ 
खांदा । सॅ स्कंथ 1 स्त्रा झाडाची फांदी खानदानी [फा० खानदान | श्ली० उच्च कुळ: 
वरी [ खाण ] स्त्री०१ चांगले सुग्रास खाणे- | कुळाची उच्चेता:खाऊन नं सुखी अक्षी स्थिति . 
पग, २ योग्य वेळीं योग्य प्रमाणांत खाणें, & खानवटा पु० £ कुळ; कुळी .२खांद्याचा सैवि. 
लादाच ( माणूस कि शारीर किं० जनावर ) खानवटा (नं - 1 लच कशज्या 
ह 111 ति खावेवाल ८ । वेळो सावलोत बसावयासाठा वेळेला _सोपा किं० 
खादी स्थो० जाडें भरडें द क कमत, ,२ उभत्वा जनावरांसाठो बांधलल छप्पर, २ 
खाढू [ म० खाणे वि (2 बर. आजारी गायी, हशी, ड० वांधावयाम्गठी केलेले 
पिण्याचा शोकीन वि०2 चमचरमांत खाण्या- ' छप्पर, 
* २ खादाड, 3 पेसा ग्वाणारा खोनसा पु पाग « लादता * पढ, 


न अदी 
"शशश ९0िईरशशशश0-----:३-3१-3-4-:- “>>>-*--->“-शशश0 00 


स्वाना 
खाना [ फा० खानाहू ] पु८ 2 कांहा वस्तु 
ठेवावयासाठों केलेली ॥किंग्ठरविलली विशिष्ट जागा 
किं० स्थळ. २ पेटी, संदुक, इ०त वारीक पदार्थ 
ठेवण्यासाठां केलेला कप्या, टीप:--खाना हा 
शब्द समासांत इतर शब्दांच्या पुडे येतो;उ० पील- 
स्वाना म्ह० हत्तार्ची दागा, उप्टखाना म्ह० उंट 
बांधावयाची पागा [वे० तत्रेला; एतर जब्द, कार- 
साना, तोफखाना , दारूखाना , ४०.३खानाजाद 
वि० आपल्या उुलामाचे कि> नाकरांचे अप 
(सरो किं०पुरुष ).खानसुमारी स्ी०,खानेसुमार 
यु० २९ एकाद्या गांवांतील ॥किं० देशांतील कि० 
विशिष्ट प्रदेशांतील घरांची आणि त्यांत राहाणाऱ्या 
माणसांचा मोजदाद ( क्रि2 करणें, भेणे). २ 
अशीच युरांढोरांची मोजदाद. २ धरांची मोजदाद; 
उंबरठा ( एकवचनी प्रयोग ); उ० ह्या गांवांत 
दोडशे उंबरठा आहे ( म्ह ह्या गांबांत दीड 
आहेत ). शी 
खानोटा पु० मागे * खानवटा ? पहा. 
खानोरी चोर पु? धरंफोठ्या चोर. 
खान्नी, खाक्ला भाक्षी वर * स्वांजणी, * 
* स्वांभगी भांजणी ? पहा . 
खाप स्थो० 2 विड्याच्या पालांची [क० तंत्रा- 
खूच्या पानांची चळत किं० रास. २ ओरखडा. ३ 
खुणेसाठां पाडलेली [कि० कॉरलेडी रेघ. % फळ 
चगैरेची फाक म्ह० फळ कापून त्याचे अ वेगळे 
वेंगळे तुकडे करतात ते प्र्येक, ५ पदाथांचे परमाण 
रक्रॅठ सजातीय पदार्थ एकाला एक चिकटून बनलेला 
गोळा, गठ्ठा, के० ढंप; उ० गोठलेल रक्त, खजूर, 
दही; दूष,इ०ची खाप, ६ लहान वल्पी , तुकडा , 
कैॅ० खंड, ७ माड ३० झाडांवर चढावयासाठा 
युंध्यावर पाय ठेवण्याताठो करतात ते खळगे 
प्रत्येक: विहिरात उतरण्याच्या सोयीसाठी करतात 
ने कोनाडे किं० भोके(पत्येक),'&खापकडी खा ० 
पोफळाच्या चकद्या करून शिजवून केलेली सुपारी. 
खापटी . खपटी स्त्री० १ माती ३० विखळट 
पदार्थ थापून मुळें खेळांत करतात ती थापर्टी 
के० चकदी. २ गळाची पोळा, २३ कान्हवला 
खापणी [ म० खापण |] स््रा> १ सरकारने 
एकाथया गांबावर बसविलेली दंडाची [के साऱ्याची 
रक्कम गांक्‍्कऱ्यांवर वि धरवाल्यांवर दिस्मरसीनं 


घरें 


2८७ 


खापरी 


विभागण, २अशी विभागणी.२ अश्या विभागणांर्चश 
रक्कम. ४ अशा विभागणीचा एक हप्ता, ५ साल 
इ० झाडांवर चढतांना पाय ठेवाववासाठी वार्ानें 
पाडतात जे कोनाडे ते प्रत्येक . 

खापणें स० क्रि० १ झाडाच्या तरुंध्यावर किं० 
विहिरीच्या भिंतीवर पाय ठेवावयासाठा कोंनाहे 
पाडणे. २ कापूस, गवत, इ० पदार्थ दावाखालो 
ठेवून [किं० घाळून आकाराने ल्हान करणे; दावू 
काढणे:चेपून काढगे.२ डोंगराचा तास काढन ती 
बाजू लंबरूप ।कॅ० उतरती करणें. 

खापर [ सं० खर्पर ] न० २ मातीच उथळ 
आणि पसरट पात्र; परळ:;ह्या पान्नांत धान्य ,खापर- 
पोळा, सोांदणे, ३० भाजतात. २ मातीच्या 
भांड्याचे खालचे अर्धक ,-ज अंग वगेरे शेकावया- 
साठा योजले जातें. ३ मातीचे नांडे ( कोणत्याही 
आकाराचे |किं० उपवोगाने ), ४ वधातूचे भाडे 
( तुच्छतन ). ५ मस्तकाची कवटी ( तुच्छ्तेने ) 
&$ खापर पोळी स्री ० खापरांत भाजलेला पोळी . 
खापरणखुंटी स्री २ खापराचा तुकडा. २ आते 
उष्णता दिली गेल्याकारणानें जळून टणक झालेली 
भाकरी ३० लाय. खापरतोड (-ड्या ) न० 2 
निपणतूचा मुलगा ,२अपेश्ी माणूस .३दुदेवी माणूस . 
खापरपणज्ञा पु० प्रपितामहाचा पितामह: 
पणजाचा आजा, खापरपणतृ पु०पणतूचा नातू 
खापरपणत्त्वेड,खापरपणतोंड पु०पणतूचा नातू. 
खापरसूत न०एक मिश्र घातु.एकाच,च्या डोक्या - 
वर खापर फोडणें. 2 त्याला व्याध ढोप देणे, २ 
त्याच्या माथा अपेश लादणे, एकाद्याच्या डोक्या. 
वर खापर फुटणे 2 तो दोषाला व्यर्थ पात्र होणे, 
२ तो अपेश्या ठरणे. डोक्य़ावर खापर येणें संक- 
टाला पात्र होणें; कांहीं पेचांत सांगडणें. खापरांत 
मुतून तोंड पहा पुरे झाली तुझी बढाई ! तुझ्या - 
देभत्राला योग्य असा आरसा तुझ्याच सुताचा 
खापरांत झालेला पृष्टभाग ! त्यांत तू आपल्या 
मुखकमळाचें प्रातिबिंब पहा ! 

खापरी [ म० खापर; खं० खपर |] स्त्री० ? 
कुटलेल्या मातीच्या भांड्याचा तुकडा, पाणथरॉ 
उ०नीं णक झालेला पोटाचा भाग. व ० मातीचा 
भाजून केलला ( कोणताही पदाथ ). & खापरी- 
चोर, खापऱ्या 'चोर ५० 2 अट्टल चोर. २ मुर 


स्वापलणे 


चोर.. खापऱ्य़ा नारळ पु० ज्यांतील खोव- 
याचा थर आगरदो पातळ आहे असा नारळ, 

खापलणें [ म० खापर्गे ] ल० क्रि० १शत््लान 
तोडगे, २ छार्णें, २ शात्रतेन्याची कत्तल करणें. 

खापेफड न० राहाटाच्या माळेचे लोटे ज्या 
चुमारे हातमर ल्नांतीच्या रिपांवर वांधलेळे असतात 
ह्या रिपा प्रत्येक. मागे € कणेकड पहा. 

खांब [ खं० स्लम ] पु० १ इमारतोच्या 
वुळडबाळी उमा जो आवार असतो तो.२केळोच्या 
झाडाल्य पानें फुटळेडों असतात तेथपर्यंतचा अुवा. 
२ एकाद्या कुटुंबाचा, संस्थेचा, ३०चा मुख्य आधा- 
रभूत जो इसम तो. आमचे “: मराठी भावेच 
वाक्प्रचार, ह्मणी, इ० ? हं पुस्तक ले० १३७७ 
५दा. & खांबाला डोक पाहणे ज्याच्या पासून 
कांडी मिळण्याची आज्या नाहो अशा पासून एकादी 
वस्तु औओक्षिगे ( कांहो झाडांना डीक येतो 
वावहन हा संप्रदाय उत्न्न झालेला आहे. तासून 
रंबरून उभारल्या खांत्राला डीक कसा राहणार ?), 
खांबरबांबोळी ख््री० खांत्र धरून उभे राहून 
सुझांचा खेळण्याचा एक प्रकार. खांबसूत्र 
न०, खांबसूत्राचा खेळ पु [ म० 
खांव--सं० सूत्र ] दोन काठ्या उन्या पुरून 
त्यांच्या अग्नांना दोरा ताणून बांधून त्यावर वाहुल्या 
नाचविग्याचा एक खेळ. ह्या दोऱ्य़ावर जी बाहुली 
नाचाविछी जाते तिला * खांडसूच पुतळी ' असें 
म्हणतात . 


खांत [ म० खांत ] न०. लहान खांब. २ 
अशक्त खांत्र.२ कोंहॉं थोड्या वेळा पुरतां आधारो- 
साठां दिल्ला खांब , 

खोकड खुव्ड वि८ ओउडधोबड, खरव्डात. 

खांबडी ख्रो० तांटुळाची एक जात. 

'खांबणी,खांबल खी०,खांत्रला ? खांबुळा , 
खाब्रा पु-[म० खांव]१ दोन तीन हात लाँग्रीचे 
आणि नांग असेह लाकूड,-जे गाताडी ठेवणें वगैरे 
साठा उर्भे पुरलेडे असते ते.रकोणर्‍याही कामासाठी 
पुसला उभा ल्हानसर लांब, 

बळी [ स० खांत्र ] स्वी ० उसाच्या चर- 


काच्या! 
ग च वाईनसळाला जमीनीचा. आधार मिळावा 
णून जों ळाकडे छाविलेळों असतात ता प्रत्येक, 


४८८ 


स्वार 

खाब्रा!ने | फा० खाबियानू ]) न० फुल्झा- 
डांच्या बागेतील ताटवा. 

खाबू [ म० खाणें ] वि १ ख्लायपंयांचा 
शोकीन. २ खादाड, ३ ( प्रत्ययरूप ) खणारा; 
उ० लाचखावू, पेसेखावू, ३०. 

खांबोटी म० खाव ] स्त्री० लहान खांत. 

खांब्राळ (-ळें ), खांबोळी स्त्री० [ म८ 
खांब--ओळ ] १ घराच्या भिंती रचल्या जात 
असतां खांवांसाठों भिंतोंत ज्या रिकाम्या जाग 
राखलेल्या असतात त्या प्रत्येक. २ घराच्या 
खांगंच्या माथ्यांवर काटकोनांत ( -)- ) जोडलेला 
लांकडे बसवितात तां प्रत्येक, 

खांब्या [ म० खांत्र ] यु० खळ्यावर कणसें 
छुडविगाऱ्या वँलांपैकॉ जो मध्याच्या खांत्राशेजारा 
असतो तो. 

खामला, खामाखा, खामाखाम,खामाखाय 
खामोखाम, खामोखाय़[ फाख्वाहू मत्त्वाह ] 
क्र वि० खास, निश्चये करून, निश्चवपूर्वक , 
खचित, कांही झाले तरी ( येणें, जाणें, ४० ). 
ह्या शब्दाची इतर स्पें “ खामखास ।! आगि 
* खामाखाम ) अज्ञा आहेत. 

खामनखुजा वि ठेंगणा. 

खामपट्टा [ फा० खाम नस्कचा --म० पट्ट ] 
स्त्री कांदा विशिष्ट उद्देशाने शेतकऱ्यांवर घात- 
लेली वर्गणी , [( व्यापारांत ) . 

खामी [ फा ] खी० नुकसान, तोटा, वूड 

खाय [ म खाणें ] ह्वी० खाऊ. मागे *खार्ड' 
पहा. &खायखाय स्त्री० आधाकीपणा ( सुरणें, 
येण, मोडणें ), खाय़निदक वे2 आपणाला खाऊं 
डाल्णाऱ्या किं० पोसणाऱया माणसाची निंदा 
करणारा; कृतप्न, 

खार [ संन्क्षार ] पुव्मीठ, ठरटी, संक्ळ, 
सबागी, ३० जे पदाथ दे प्रतयेक, २ आंब्रे, ल्ि, 
इ०च्या होणच्यांताल रक्त *्ह० पातळ भाग, 3 
खारट रत. ४ कोणताही ख्लारट पदार्थ. ५ क्षारमय 
ज्या ओषधी त्यांची रा, &एकाद्याच्या पदराला 
खार छागणे १ त्याचें नुकतान होणें. २ त्याच्या- 
वेर्‌ विनाकारण २पक] येणें भ डड 
- सार [ खे क्षार ] स्त्री८ १ समुद्रकांठो केलेल 
शेत. २ खाजण बांधून केलेलें शेत . 


स्त्वार 


खार स्त्रा०१ मुंगसासारखा केसाळ पण त्याचे 
हून फारच लहान अक्वा एक प्राणी. २ फळें, धान्ये, 
इ०वर नाशकारक पडते तें दाहिवर. २ अमीन, 
भिंत, इ०्वर येतो तो लोणा, 
खार पु० सापाची एक जात. 
खारकट [ सं० क्षार; म० खार ] वि० २ 
खारट; क्षारयुक्त किं०क्षारमय. २ हेवेखोर(माणूस) . 
खारखंडा। [ म० खार ] पु०्खार्‍्या जमीनोत 
शेत करणारा आगरी ( तच्छतेनें ). 
स्वास्ट [ स॑० क्षार; म० खार] वि २ क्षार- 
रसमय पदाथ , २ बेता पेक्षां आधिक मीठ ज्यांत पडलें 
आहे असें (खाद्य किं० पेय). ३ खाऱ्या जमीनांत 
केळेलें (गोत). &खारट खारट माठ, खारटघोट 
ग्वे० आतशव ख रट ( खाद्य किं० पेय ); योग्य 
परिमाणाहून अधिक मीठ ज्यांत पडलें आहे असें 
( खाद्य किं० पेय ). खारट तुरट वि २ 
चेतचमीत; मीठमसाला योग्य प्रमाणांत पडल्या- 
कारणामुळें रुचकर.लागणारें ( खाद्य कं० पेय ). 
२ खुत्रीदार, झणझणीत , तडफदार , [के आवेशी 
८ भाषण 'किं० वर्तन ). 
खारट [स० क्षार; म० खार] न. ससमुद्रालग- 
तच्या खाऱ्या जमीनीला अंधारे घालून केलेल शेत. 
खारटाई [| खं० क्षार; म० खारट--आई 
( प्रत्यय ) ] स्त्री खारटपणा; खारट चब. 
खारगं [ सं० क्षार; स० खार ] अ० ॥क्र० 
१ लोणच इ०च्या भंगी मीठ इ०चा क्षार मुर- 
ल्यासुळें त्यांनीं क्षाररसाने युक्त होणें. २ जमीन, 
भिंत,इ०्चे ठापो मुरलेछा क्षार ओलाव्याच्या रूपानें 
दिसणे, स० क्रि० क्षारयुक्त करणें; कांहों क्षारांत 
कळे ३० धाळून त्यांत क्षार भिनेळ असें करणें. 
स्ारवट [म०खार]वि० जोत खार मुरल्य आहे 
ञ्शी ( जमीन, भिंत, इ० ) 
खारवणी [म० खारे--पाणी] न०खारट पाणी . 
खारवा पु०, खारवें न० एक प्रकारचें जाडे- 
अरडें तांबडया रंगाचे कापड (गाद्या, लोड, 
तत्रमे, ३०च्या खोळी करण्याकडे याचा विशेषतः 
उपयोग केला बातो ). 
खारवी पु० हिंदूंची एक विशिष्ट जात .ससुद्रांत 
गलवतें, इ०्ने हे लोक मालक ।क्रिठत्यांवर 


होड्या, 
नोकर असतात. 


४८५ 


स्वारी भाती 


खारवें नब: खारव्याच्या ९गाचें बायकांचे छुगडे . 
खारसंघ [म०खार--सांवा ]पु० धातुमय पात 
इ८चे सांधे जडविण्यासाठां जो पदार्थ करतात तो. 
खारा [सं० क्षार ] वि०१ ज्याचे अंगी क्षार 
म्ह० खारटपणा आहे असें ( पाणी, जमीन, ४०). 
२ खाऱ्या जमीनींत उत्पन्न होणारे ( भात, ४०.). 
२ खाऱ्या पाण्यांतील (मत्स्य, इ० ). ४ समुद्र, 
खाडी, किं० त्याचे लगतची जमीन ह्यांचेवर व[ह- 
णारा ( वारा ). ५ ज्यांत क्षार विशेष आहे असें 
(पाणी).स्ारी म ती स्त्री ०१समुद्रकांठची माती . 
२जी वस्तु दैव अनुकूळ अतल्यास लाभदायक होईल 
किं० दैव प्रतिकूळ असल्यास हानिकारक होईल 
अशी वस्तु. एकादे जनावर १० वस्तु विकणारा 
मतुध्य विकत वघेणारास म्हणतो * ही मो तुम्हाला 
खारी माती देत आहें; ती तुम्हाला लाभेल किंवा 
नाहों ह्याची जत्रावदारी माझ्याकडे नाहो; तुम्ही 
आणि तुमचें नशीब सोदा झाला तो पक्का झाल , 
तो फिराव4ाचा नाहो, असा अर्थ वरील वाक्‍्यनें 
दर्शांवला जातो. * माळावरचा धोंडा ? हा शब्द 
त्याच अर्थानें योजला जातो. खारे मीठ ब० 
खार्णातून काढळेळें मीठ ( ह्याच्या उलट समुद्रांतून 
कांढलेहं मीठ ). 
खाराळ, खाराव म० हलक्या किमतीचें तांबडे 
सुती लुगडे; त्याला * शेंदरी ? असेंही म्हणतात . 
खारावणे [ भ० खार ] अ० क्रि १ मीठ 
३० क्षाराने युक्त होणें; ज्यांत मोठ इ० क्षार 
मुरला आहे असा होणें, २ खाऱ्या पाण्यावरून 
वाहत आलेल्या वाऱ्याने विठ्ठेत होणें ( डोळे ). 
स्वाराखीर, खाराखरी, खाराखेर स््ी० 
१ थोडक्‍्यासाठों दुसऱ्याशां केलेली ओढात![ण किं० 
जिक्कोर. २ क्षुळक वाबतीताठा धासावीस, ३ 
रागानें किं०निध्काळजीपणानें वस्तु इतस्ततः फेळणें 
किं० उडविणें करिं. विस्करणें. 
खारी स्थी० १ आभाळ येऊन थंडी जात फडते 
अशी हवा ( सुरणें, पडणें ). २ एक प्राणविश्वष; 
हा सुंगसातारख्रा केसाळ पण लुदान आकाराचा 
असतो; खार. ३ पिवळतर माती ( षराच्या 
घान्याकडे [हिचा विशेष उपयाग केला जातो ). 
स्वारी मॉती स्तरी० वर * खात ! मध्ये फ्हा. 


स्वारीक 


खॉरॉक स्थ्री> वजर न पिकू देतां तो वाळ- : 


कन करतात जो मेवा तो. पु० खार्‍या जर्मॉर्नात 
शेतकी करणारा इतम.रेमिठागरांत काम करणारा . 
खाल स्ी० अंगाचे कातडे; पुढील प्रयांगांत 


2५९० 


माल हा शब्द वोजला जातो; तूं पुन्हां असे केलेस । 


तर तुझ्या अंगाची खाल कार्ढान,याद राखून अस ! 

खालचा, खालला [ म० खाला ] वि० 2 
खालच्या बाजूचा, २ दज्यांनं कमी प्रतीचा; ड्‌ 
तो माझ्या खालचा कारकून आहे. ३ पूवदिदो- 
स्वंधाचा, & खालचे पोट नठ वेंवीच्या स्वालचा 
दोटाचा भाग. 

खाळता [ म०्वाला ] क्रि वि2 खाला; 
अधोमार्गां. २ पूर्वेदिशकेडे. 

खाळतीं;खालते क्रि2वि०? खालच्या वाजस 


कि० वाजूकडे. २ नुकसानांत द्या अर्थी; उ त्या ' 


व्यवहारांत मी पन्ना रुपयांस खाला आलों (८ 
माझें नुकसान आलें). 


स्थालव्ट [ म० खाली ! वि 2 सयलांताळ 
( जमीन, शेत, ३० ). २ ठेंगणा; दुजा. 

खालवण पुढ “ खालावणें > पहा. 

खाढळवर [ म० खाल -वर ] [क्रि८ वि० ? 
उल्ट सुलट; खालचे 


स्वा'चट 
खालश्ती [ फा वल्प १ 1 
खार: मत्सरी, र 
खाला स्थी० वाहुला; खेळणे. 
खालां क्रि० वि० खालती; खाळ्च्या वाजू , 
खालाट न०, खालाटी (-ठी ) स्थी० [ म 


11 
बी 


. खालो प्रत्यय ] १ सखल प्रदेश. २ सद्याद्रांचा 
! पायथा आणि समुद्रकिनारा ह्यांचा दरम्यानच्या 


. उकार, क्रकार, 2 


प्रदेशापैकी समुद्राळगतर्‍चा प्रदेश; पायथ्या- 
लगतच्या प्रदेशास “ वलाटी (-ळी ) २ म्हणतात... 
> मात्रा , अनुस्वार, वेलांय्या , अक्षराच्या डोवया-- 
वरचा रेफ, ह्या चिन्हांना “वलाटी,? * वेलांटी, * 
रकिं० रॅफ म्हणतात; आणि ऱ्हस्व उकार, दोघ 
३० च्या खालचे रक्ताराचिन्ह 


: ह्यांना * खालाटा : म्हणतात. खालळाटकर पु” 


अशा रीतीनें.रखाळों आणि वर. २ सर्व बाजूंनी, । 


सवे दर्शनी; दूरवर विचार करून *ळखाळवर मन 

होणें मनाला कचर वाटणे; मन साशक होणें. 
खालळविणे स०क्रे०्खाला करणें [किं०टाकणं. 
'खलाळख (-सा-) वणें [ म० खाला 1] अ० 
कि० १ खालो जाणें क० पडणें. २ अपकधांच्या 

स्थिर्तास पोचणे; अपक्षांच्या स्थितीस जाणें. 
खालावणे [म० खाला ]अ०क्रि० 2 खालच्या 
स्थितीस जागें किं० पोचणे. २ जकाद्याचा गर्व, 
ताठा, आभिमान, ३० कमी होणें, | 
खालसा, खालिसा [ 
९ सरकारच्या माल्कींची 
खाताच्या ञभावां 

> गांव » २०, 

नत्वानिकशम लालसा . अ लालिसाहू ]वि० 
बाहेरचा इंग्रज तरकार'च्या 

पत्यक्ष अमला खाल्या, ( प्रदेश , सैन्य ..इ० ).. 


अ० खालिसाहू ] पु० 
जमीन, गांव, इ०, २ 
सरकारच्या वाहिवार्टातालि 


खालाटीवर राहाणारा राट्िवार्सा. 

ग्वालारां ० वि० खाला. 

खाळावणे [ मॅ खाला ] स०ाक्र० खाळच्य! 
स्थितीस डकल्गें; हीनदीन करणें. २ चा नक्षा 
उतरणे; ०ची फर्जांती करणे अ० क्रि? गरा- 
वाच्या स्थि्तांस येणे: अपकप पावणे. 

खाला [अ० | वि रिकामा; मोकळा; 


वर आणि वरचे साली होऊ, । ज्याला किंळ्ञ्याचें कांही काम नाहो असा,(माणूस . 
वर आणि वरचें खाला होईल भू-चू ी 


वारदान, जनावर, ४८ ), 

खाली स्त्ची० साल, चामडे, 

खालीं, खाल क्रि८ वि८ » श० यो० अ० ८ 
खालच्या वराजूस वि दिशेस; अधोभागी २ 
दजांने , महत्वानें, ० युणानें, कमी पा्हिर्रावर. 
३े सुळे, 6्साठो; उ० कामासाली माझा सारा 
दिवस गेला. आमचें * मराठी भाघेचे वाक्प्रचार, 
म्हणी, इ८ : हें पुस्तक पान ३२८ आणि २२५ 
पहा. * खालो' ? हा जब्द क्रि वि० असला किं? 
शब्दयोगी अव्यय असल तरी त्याचा अर्थ वर्चणन 
तोच असतो; विमत्तिप्रत्ययाचा लोप केल्याने 
* खाली “ह्या श० योळ्ञठचे क्रि०वि होत; 3० 
धराखालों, वराच्या खाली & खालोखाल कि८ 
वि पेक्षा दर्जांने किवित्‌ कमी. 

खालील [ म० खाले ] वि० २ खालच्या 
बाजूचा किं० दिशेचा २ च्या ताव्यांताल र्क” 
अमलांतील, [ लाचखाऊ. 

खावर | म० ठाण 1 वि» १ खादाट, - 


स्वावटी 


खावटी | छ० खावट ] स्त्री» 2 खाण्यारपे- 
ण्याचा खर्च. २ खायपेयांची सामगी [क० बेगमी. 

खांवडं न० 2? नांगरलेल्या कि पेरलेल्या 
शातांतील न नांगरलेला |क्रे० न पेरलेला भाग. २ 
लिहिलेल्या कागदांतील रिकामा सोडलेला भाग, ३ 
पाऊस इ० त पडलेला खंड. 

खावेंद, खाविंद | फा० ।) पु० वनासाहेव; 
य॒ज्ञमानसाहेब . 

स्वावनिंदक,खाऊनिंदक [मग्खाणेसनिंदक] 
ववि० पदार्थ पोटभर खाऊन मग त्या पदार्थाची 
के० तो देणाराची निदा करणारा; कृतघ्न. 

खावराडिवहा [ मठ्खाणें ] वि० £ खादाड. 
२ तापट, रागीट. २ तलछख, चलाख. ८ घाडसाी , 

खावराबावरा वि० आश्चर्य, राग, किं० अन्य 
कांहीं विकार, यानें आक्रान्त झालेला . 

खावाड [ म० खाणं ]) वि० खादाड; खाय- 
पयांचा शोकांन. [ जातानें. 

वाश्ानिश्ा | अ० खास ] क्रि«वि० स्वतः , 

खाशी [ अ० खासाहू । उ० वा०अ८ उत्तम! 
ठोक ! वेश ! वाहवा! 

स्वाशी स्थी० खोकण्याचो लहर किं० उसळी . 

खाद्ीपंगत “ खास !मध्यें “खास पंगत? पहा, 

म्वाष्ट वि० हाड; चरफड्या; त्रासदायक. 

स्वाष्टे न० ओबडधोबड खड्डा. 


नास [ अ० ] क्रि” वि०१ खत्तित; निश्चयें- | 
करून. २ तंतोतंत रीतोनं; कमी ज्यास्ती न होतां 


कि मरतां. 

खास [ अ० | वि? सरकार. २ खाजगी; 
स्वताचा; वैय़ाक्तिक, ३ निभेंळ; शुद. &खास 
खबर स्त्री०सरकारी रीत्या प्रसिद्ध झालेलो बातमी. 
न्ञासगत वि" स्वताचा; खासगीचा . क्रि० वि० 
स्वतः; जातीने. खासगी वि० स्वताच्या माल- 
कौचा; स्वताकडचा; स्वताच्या संबंध 1चा.खाजगी- 
कारा पु० खासगीच्या द्रव्यार्चे रक्षण करणारा 
क्रे० खाजगीच्या पैशाचा हिशेब ठेवणारा कारकून, 
खासदार पु० १ घोड्याला खरारा करणें ३० 
कामांत नियुक्त जो नोकर तो. २ वड्या माण- 
साचा दारीरसंरक्षक. २ आपल्या आश्रयाखाली 
असलेला इसम. खासदांरी स्री? खातंदार जो 
च्याची स्थिति, दर्जा, काम; किं०अधिकार. खास 


24-64 


सिंकाळणें 
पंगत ख्थी० २ यजमानाची [कॅ० वड्या . माण- 
साची पंगत ( भोजनाच्या प्रसंगी ). २ बर्डे 
लोक समुश्वयानें. ३ कांहों विशिष्ट कायोथ जमलेली 
निवडक मंडळी . स्व्रालपथक न०स्वताच्या खर्चाने 
उभारलेले आणि स्वताच्या हाताखाली लढणारे जे 
लोक त्यांची टोळीं.ख]सपागा स्त्री० कोणा बड्या 
माणसाची ॥किं० अधिकाऱ्याची खाजगी पागा. 
खासबरदार पु०्कोणा वड्या माणसाची शस्त्रात्रे 
जो वाहतो तो. खासबारगीर पु० कोणा वड्या 
माणसाच्या पाहऱ्यावरील घोडेस्वार, खासस्वारा. 
खासा स्वारी पु० खुद यजमान किं० त्याच्या 
प्रभावळार्ताल लोक समुच्चयानें. 

खासडा पु०१ जोडा (युन्हेनारास नारण्याच 
प्रसंगीं ); उ० दान खासडे मारतांच ती भामटा 


, कवल झाला, २ तडाखा, रट्टा ( भाल्याचा ). 


खासणे अ० क्रि० खोकणें. 

खासा [अ०्खासाह ] वि०2£ वरच्या प्रतीचा 
रकि० दर्जाचा: उत्तम; उत्कृष्ट. २ बड्या माणसा- 
संवेधाचा; सुख्य, ( वर्नी, यजमान ;इ०). ४ शुद्ध : 
ज्यांत भेसळ नाही असा. खासा कागद पु० 
दोल्ताबाद येथें केलेला कागद. छखासास्वारी 
स्थो०्यजमान; धनीसाहेव. खासा लॉक पु०ए० 


- ये० बडे लोक समुचयानें. 


खासाड न० ओवडयोवड खड्डा. 

खासी स्व्री० खोकला किं० खोकल्याचा लहर. 

खास्त क्रि वि० ९ वरोउर किं८ तंतोतंत. 
रांतानें. २ खचित; निश्वयेकरून 

खास्त स्त्री”१ आकत. २ देष.३ मत्सर (क्रि० 
धरणें ); उ०्हा माझी खास्त करतो; उ०तो माझ्या 
खार्स्तांसत पेटला [किं० लागला, म्ह० तो माझ्याशी 
स्पर्धा करूं लागलां. 

खाश्त, खास्ती स्त्री चरफड; असंतुष्टपणा; 


। त्रार्सांकपणा; उ०आई मेल्यापासून ह्या पारानें खास्त 


घेतली आहे ( म्ह० खंती धेतली आहे ). २ दुस- 
ऱ्याचे दोष काढण्याची प्रदत्त; दुसऱ्याशी केलेली 
तिरसटपणा'ची वर्तणूक, (क्रि०करणे ,लावणें ३०) . 
खाळ पु० ९ पाण्याचा नाला ( बाहतां किं ८ 
कोरडा ). २ चर. 
खिंकाळणें, शविखाळणं अ० |क्रे० > घोडा... 


ख््क्पि 


डर 


खिंडार 


'नाढव ,३०्नों ओरडणें,२ खिदळणें के ०मोठमोब्र्यानें 

खिक्या , खिख्या स्री अ० व० एकाद्याची 
टवाळकी) करून हसणे ( घालणें, करणें ); उ० 

दाशेव नेहेमी दसऱ्याच्या ख्रिख्या करीत अस्ततों 

खिकी क्रि० वि०फिदीफिदी ( हसणें ) 

अखचकुड़ा पु० अनेक प्रकारची खाये आर्णि 
पय [सद्ध कल्न मुलगे आणि मुली गमतीनं भोज 
नाचा तमारंभ करतात तो 

खिचडा पु.०१ करडे तांदूळ ० भरडून आणि 
मग शिजवुन गाय, होस, इल्स खावयास 
घालतात तो पदार्थ .२सजगुऱ्याचा करतात तो भात. 
-रे ताठुतांचे दिवसांत फकीरास घालतात त धान्य. 

खिचडी स्त्री० १ तांदूळ आणि डाळ यांचें 
मेश्रण ( शिजविल्ल किं० न शिजविलेलं ), २ 
सळमिसळी चे पदार्थ; मिन्न जातीच्या पदाथीची 
गछद; उभ्या पेटांत इम्रजा, संस्कृत, आणि मराठी 
पुस्तकांची खिवडी झाली आहे; पुस्तकें भाषावार 
वेगळा ठेव; उ० श्रीमंतांनी मोहोरा पुत्तळयांची 
ख्लिचडी वाटली, २ जत्रा इंठप्रसंगी भनेक जातीच्या 
आण दर्जाच्या लोकांची झालेली गदी. ४ ज्या 
गांवांत कांहों शेते धारेकरी करतो आणि कांहां 
शेतें खोत करतो तो गांव 

खिचिडे न० वर * खिचडा * प्रथमा्थी पहा. 

खिचणें[ हिं. ] स० क्रि०१ विवक्षित स्थला- 
यासून दूर सरणे कि०्हटणें, २ प्रातिक्षपासून किं० 
चचनापासून च्युत होणें म्ह० त्यांचा भंग करणें. 

खिचरट वि० “खचरट? पहा , 

शिवांबड 13०वेड्या वाकड्या अक्षरांना करि 
अव्यवस्थितपणें किं ०असुवाच्य रीतीनें लिहिलेले, 

खिचबिडणे स० क्रि० खाजविणे, ओरबाडणें 
(त्वचा, ३० ). 

खिडी स्रा० पीठ, डाळ, ३घालून जी पातळ 
पालेभाजी करतात ती 

[जण अ० क्रि० दुसऱ्याने आपलीं वर्मे कर्मे 
काढल्यामुळ किं० कांहों खोड्या केल्यामुळें रागा- 
वर्णे; चिडणे 


खिजमत खिजमतगार, ३० * खिदमत. ? 
िद्मत ॥र  इ०पहा भूषण. 


[्‌ "२. 
स्विजमती स्त्रो ०स्त्रियांचे हातांत ल्यावयाचे एक 


| शखिजवणी [ म०लितविणे ] स्त्री० दुसऱ्याला 


राग येईेल असें कांही वतन क्रि०्मापण मुद्दाम करणें 

[खजावेण, खिजाविण स० क्रि० दुस्ऱ्याल्य 
राग येइल किं० तो चरफडेल असे भाषण किं 
वर्तन सुदाम करणें; चिंडावेणे . 

खिजाणा वि-१ निराश झालेला. 
ळलेला, 

खिटी स्थ्री०१ दार, इ०्ना आडवणूक म्हणून 
लावत्तात ती लाकडाची पट्टा. २ दोन पदार्थ, 
(लाकडांची मोळी ,इ०)ज्या दोरीन बांधलेले असतात 
ती घट्ट करण्यासाठो जी खूंरी दोरीच्या दोन वळ- 
शांत घाळून पिळवटतात ती. &एकाच्या कामांत 
कि०्कामाला खिटी घालणे तें बंद पाडणे; कांही 
तरी विघ्च किं० हृरकत उपस्थित करून तें पुढें न 
चालेल असे करणे, 

खिंड सरा० £ दोन डोंगर [कि० टेकड्या यांचे 
मध्यें जी अरुंद आणि अडचणीची वाट असते ती. 
२ कांदां चालत्या कामांत आलेला , झालेला , किं 
पडलेला व्यत्यय; कांहों चालत असलेल्या कामाची 
कुंठित स्थिति;प्रगतीला प्रातिबंध.२ शातत्रादि अध्य- 
य॒नांतऐल वगळलेला मधला भाग; अनधीत भाग. 
४ चालूं असलेलें काम ज्या अवर्धांत बंद पडतें [० 
पाडले जातें तो अवधि. ५ लेखादिकांमध्ये पळाव- 
यास किं० सुट्टून जावयास करून ठेविलेळी वाट 
ह्यन्सांदिस्व भाषातरणी, &खेडुकळ न०; खिंडु- 
कला स्ी०१ लहान छिंड (दोन डोंगरांमधीळ ) .२ 
भत, कुपण, व, इ०मध्यें मतुष्य जाबयाला किं० 
यावयाला ठेविलेलो वाट 

खिंडकबाळी स्त्री० ल्ियांचे एक कर्णभूषण 

खिडका [ हिं० ] स्त्री” १ उजेड र्कि० 
वारा ययांच्यासाठो भिंतीच्या रचाईत कोण- 
त्याही आकाराची रिकामी जागा सो 
असते तो, ( झडपा, गज, इ असलेली किं०्नसे-, 

ही ). २ पळवाट, २ लेक्यामध्यें सुट्टन जावया- 
लाठो मुद्दाम तेंदिग्ध रचना करून ठेविलेली असते 
ता, ॥फ०नजर चुकीने राहिलेली अतते ती (जिचा 
वकाल लांक फायदा करून घेतात) 

खिहार, खिंड ररे [ म० खिंड ] म० १ मोठे 
भगदाड, २ दोन शेतांमधील वाट, गळी, ३०. २ 
उददस्त (कॅ८ओसाड गांव, घर, ३०. 


२ ओझा- 


स्विडी 


खिंडी सरा ० ल्हानशी खिंड. 

खि (-कि-) हूकामेडूक न० वापरावयाच्या 
स्थितींत नसलेले मोडके किं० तुटके दागिने, 
समुव्चेयाने , 

शिडे न०एक प्रकारचें पोलाद, 

खितपण ( -णी ), खितपीण, खितपिणी 
स्ञी०आजारींपणाची फार दिवत चाल्लेली स्थाते; 
आजारानें झिजत असणें, 

खितपणे अ० क्रि आजाराने पुष्कळ दिवस 
जजेर होऊन आंथरुणावर पडलेलें असणें; खितपिणे, 
खिदवगे, खिदवरणे , अश्शी ह्या शब्दाची अन्य ख्पें 
आहेत, 

खिदडणे, खिदाडणें अ० क्रि० हसणें,धावणें., 
उड्या मारणे, मस्ती करणें, ३० पोरवःट चाळे 
करणें, स० क्रि० उधळून, उडवून, किं० पळवून 
लावणें. 
_ खिदमत [ फा० ] स्त्राॉ> सेवा; चाकरा; 
तैनात .७पिद्मतग1 (-दा-)र पु०वड्या माण- 
साचा नोकर,-त्यांचा जोडा सुभाळणे, त्याचे &ग 
रगडणें, त्याचा पोशाख त्याच्या अंगावर चढविणे, 
इ०कमें करणारा, खिदरतंगा (-दा-)री स्त्री 
शवदमतगाराचें काम किं० नोकरी. 

खिदुळणें अ० 'क्रि० हसणे, उठ्या मारणे, ४० 
बालिळ चेश करणें. 

खिदडा, खिदाडा पु०दसणें, उड्या मारणे ,३० 
ह० बालिश चेशा. 

खित्व [ से०िदूनच्थकणें, खेद 'पावणें ] वि० 
शदुःवी .२ विषाद पावलेला; [(वषण्ण, ३ दमलेला, 

खिपणी, श्विपणे वर “खितपणीं ?* खितपणें' 
पहा. [ खानचा भोवरा, 

खिमावरत पु०घोड्याच्या अंगावरचा विशप- 

खिरंगटणें अ ०क्रि८्खुरटणें; वाढ कुंठित होणें, 

ख्रिर्टा पु दांतांत कोड पडते तो रोग, 

खिरटा वि ज्याची वाढ कुंठित झाली आहे 
झे ( माणूस , जनावर , झाड; ४० ), 

खिरड न०्जनावरांच्या अंगावर उतपन्न होणारा 
क्लमिविदेष 

रणा पु० एक रक्ष, ी 

शिरणी सञ्री० १ एक वृक्षविशेष किं० त्याचें 
कळ, २ खरबुजाची एक जाति. 


४९२ 


खिसगरणती 


खिरणें [ सं० क्षरन्नाश पावणे, पाझरणें ] 
अ० ॥क्र० २ पाझरणें, वाहणें (कांही आजारासुळे 
घातु कि०्मूत्र ). २ आजाराने क्षीण होत जाणें. 
न० चाळण. 

खिर.ळ स्त्री० तांदुळाची एक जात, 

खिरा पु०१ एक प्रकारची कावरडा. २ एक 
वृक्षविदोष . 

खिरापत [ फा०खेर्‌ आक्यत्‌] स्री० कथा, 
कीर्तन, इ०च्या समाप्तीचे वेळीं श्रोतेमंडटीत देतात 
तो प्रसाद ,-वत्तासे, साखर, खोबरे ,३०.२ उदार- 
पणानें दिलेल्या देणग्या.२ उधळपट्टीने वेळेला खचे- 

खिरी स्थ्ी० पोलादाची एक जात. 

खिलाडी, खिलाहू [ म० खेळ ] वि० १ 
खेळण्यांत कुशल, २ खेळकर (मूल ). २ मनामे- 
ळाऊ स्वभावाचा शसम. 

सखिंलात [ अ० खिल अत्‌ ] स्द्री० राजानें 
सन्मानार्थ कोणा मनुष्यास दिलेली वल्ले,-शालजोडी, 
मंदील, ३०, 

खिलार,खिल्लार न०१ गायी, म्हा, ३०ससु- 
न्चयानें. २ (ल्क्षणेने) ल्हान मुलांचा विं.०सुलीचा 
समाब किं० घोळका. 

पिला (-हछा-) रा पु० गुराखी. &खलार्रा 
घनगर पु० गायी, म्हशी, आंण देळय। मेढ्या 
बाळगणार] किं० राखणारा धनगर; ह्याच्या उलट 
६ मिरका धनगर, २ 

खिज्लाण (-णा), खिसाणा, खिसाण'[(हे० 
खिसयानाई ] वि० १ निराश; खट्टू झालेला. २ 
शरमिदा, ओझशाळलेला, २ अततुष्ट, दुःखी, वो. 

खिक्ली छ० सांदया , कुरड्या , पापड , वढे, 
हळ्साठा शिजविलेले पीठ. 

खिस'खिश्ा ,खसाखिस वि०्चरफड्या, असं- 
तुष्ट, पिरपिऱ्या 

खिसाखिस ७०जिकोर, िंसाधेस, चरफड; 
थोडवयासाठों ओढाताण, 

खसखस ० «खिसाखिस आवाज होळ 
अश्ा रीतीनें ( हसणे ). 

खिलास्रि«णें अ० ।क्रे १ माकड इ०्नीं दांत 
दाखवून खिसखिस असा आवाज वरणे .रएकाचयालः 
रागे भरणे. २ एकाद्यावर तोंड टाकणें, 

खिसगणती मागे किपगणती * पहा. 


स्विसण 


खिसणे अ० ० ८ त्राजूल सरणे; ए्काद्या- : 


ला वाट देणें किं० त्याच्या वाटेतून दूर होणें, 
९ माकडांना ) खिसाखस अता आवाज करणें. 
एकाद्यावर तोड ८ाकणें; याची भोसडपट्टी काढणें. 
४ रागावणे, चिडणे, 
खिसमत ३० “ खिंदमत, ? इ० पहा. 
स्िसमती स्त्री>2 वेगडीनें 
ह्त्रियांच्या वांगडा प्रत्येक . 
स्रिसमीलस [फा० किर्पामप | स्त्री० ज्यांत 
वीरजे नाहींत अशी द्राक्षाची जात. | 
खिपा [ फा० कीताहू ) पु० २ कांदा पदाथ 
ठेवण्यासाठी अंगरखा , बेडी, 2२० स पिशवीच्या 
आकाराचा करतात तां भाग. २ पोटभाग; मोड्या 
पदार्थांची एक बाबत; उ० त्या कामामध्ये पुष्कळ 


स्बिळा 


स्विस्त (-स्ता-) खांदा पु० वर * खिस्त ! 


: चा७वाअ्थं पहा. 


ऱ्‌ 
रि. 


खिस्तक [ अ० लिसतऊ | न०,स्त्री ० विजा- 


राचे दोन पाय मिळतात तेथें देतात तो जोड. 


आच्छादलेल्या ' 


खिस्ताई [ अ० किसूत्‌ ] स्त्री वर “खिस्त' 
चा डया अर्थ पहा. 

ख्रिस्ती [ अ किस्त्‌ ] वि खिस्त, अर्थ 
“ पहा ) करतो तों. २ त्रासदायक; 'जर्कारा चा; 


: भानगडीचा. 


.खिस आहेत. ३(लाक्षांणक) भापणाऱि व्यवहाराव्ये ! 


प्रकट न केलेले सूक्ष्म भेद किं अर्थलेष किं० दुटप्पी : 


प्रयोग ( क्रि० राखणे, असगें ); उ० त्याचे भापण 
दिसण्यांत सरळ दितते पण त्यांत दान चार खिसे 


आहेत. ४ पुढें 'खिस्सा? पहा. &सखिसाखोकला : 


क" तंटावखेडा. (चालणे, इ० ). 


खिसाणा पु० इतणग, विदळणें (करणें,मांडणे, ! 


खिसारा पु०२ व्यवहार, पसारा ( गृतागंतीचचा 
किं० भानगंडीचा ). २ लांबट किं० कंटाळवाणी 
दइकीगत. ३ मोय्या कामाची किं८ व्यवहाराची 
णक शाखा वाट बाबत. 

खिस्त [ अ० किस्त ] स्थी०८ दत्ता. २ हत्या 
दप्त्यांनीं रकम देणें [के रकमेची फेड करणें. २ 
हफता द्यावयाचा ठरलेला दिवस ॥कि० समय; उ० 
ंवेस्त भरल्यानंतर रुपये राहिले तर व्याज चावे 
लागेल, ४ सक्राळॉ उसने दिलेले पैसे तंव्या- 
काळीं व्याजासकट परत बेणे हा व्यवहार; 
आठ चार (दिवसांच्या बालीचा वरील प्रका- 
रचा व्यवहार, “ एकाद्या व्यवहारांतील किं८ 
कामांतील ज्या जिकोरीच्या भानगडी त्या 
अत्येक किं० समुश्चयानें ६ ( कामातील ) नुंतायुंत , 


उपद्रव, त्रात, किं० वखेडा. ७ कुलंगडें, लवा- : 
डॉची वुक्ति किं2 शकल; उ हा पार्टल हजार | 


लि छळतो. &खिस्तीदिस्तांना रुपये देणे 
त. तोतीती रुपये देणें, खिस्तीच्चा विर 
त्रासदायक , जिकीरीचा , भानगर्डाचा री 


ख्रिस्ती पु८ युञराथा नाह्यमणांचा| एक जात. 
त्यांना * जवू * असेंही म्हणतात . 

खिस्ला [ अ० किसताडू ) पु० > वृत्तांत: 
हकोकत; गो£. २ कास, व्यवहार.प्रकरण.>भान- 
यर्डारचे काम. 

खिळाखळा, खिळाखिळीत विट ज्यास साव 
अद्यक्त, ल्टपटीत;कमजोर , कि० निखळलेले आहत 
असा ( पदाथ, माणूस, जनावर, ३० ). 

खिळखिळी स्त्री८ सांध्यांचा अच्क्तवणा (० 
कमजोर . 

खिळण [ म० विळा | स्त्री : खिळ ठोळून 
पक्के व्तविगे.२पकाच्या स्थळी फार वेळ बसावें लागणे 
० तयामुळे लांचे कांही वेळ दलवितां न येण्याची 
स्थाति. २ सांधे दुखत असल्याकारणानें तें हाल- 
विण्याची शक्ति नष्ट होगे, ड तगादा लावणाऱ्यानें 
घेतले धरणें, ५ इट्र, नेट. 8खिळणीस येणे हट्ट 
करून बसणे, 

खिळणें [ म० खिळा ] स० क्रि० ९ एकादा 
पराय दुसऱ्या पदाधोश्शां खिळे ठोकून पक्का बस- 
विण, के एकाधा पदाथाचे भिन्न भिन्न भाग 
उखळ ठाकून पक्के वसविणें, २ घट्ट धरून ठेवणें. 

. 'खेळपट पु० श्ेतांत (किं० रस्त्यावर अव्य- 
वास्थतपण पडलेली दगडांचा रास. 
__.खिळव(-वि-)णे [म«खिळा]ल? क्रि० 
1खळ ठाकून पक्के करणें. २ स्तव्थ्र करणें, जखढन 
टाकणें,रेकुंठित करणे. 

खिळा [ सं० कॉल ) पु० ८ लोखंड, ३० 
आाघु एका टोकास वार्राक आणि दुसर्‍या टोकास 
जाडी माथ्याचा सळईसारखा पदार्थ अततो तो. २ 


! गाय, म्हेस, ०चे स्तनावर दूध बाहेर पढण्यास 


प्रतिबंधक जो मळ वसलेला असतो तो; व्याल्यानंतर 


हे खिळे काढावे लागतात .२अव्यवास्थतपणें पडलेला 
दगडांचा ढीग, ४ नुकताच जञमीनींतून वर आलेला 
ब्रक्षाचा मोड. “ दोन तीन गांवांच्या हद्दी जे 

'मेळालेल्या असतात ती जागा. ६ छापखान्यांतीळ 
अक्षरे इ०चे वातूचे तुकडे. &खिळापट्टी, खिळे- 
पट्टी स्त्री जाळळेल| सुपारी िं० कोळसा उगा. 
ळून या रंगाचा केशर,रवा, ३०चें गंधावर लयांब- 
लेला टिक्का. खिळेपट्टी कि० खिळापट्टी करणें ? 
दुलऱ्याचे घरी जेवून येणें; उ०ञाज तुमची कोठे 
खिळेपट्टी झाली ? म्ह० आज तुम्हा कोठें जेवा- 
वबास गेलां होतां £ २ वर ब्रांधून झाल्यावर दार, 
शिडकया, इ० ना कड्या, कोयंडे, ₹० असावेगें 


५९५ 


वतात ता; काणत्याही प्रकारचें अडकण रे दान 


उ० आमच घर बाधून झाल, आतां फक्त |खळापद्ी 


करण्याचे काम राहिले आहे, तें दोन चार 
दिवसांत आटोवेल. 
खिळोरं [ म० खीळ ] न० १ दरवाज्याचा 


अडतर एका बाजूकडून ओट्ून दसऱ्या बाजच्या 
ज्या भोकांत खुपततात तें भोक, २ असा अडसर 
आणि ते भोकर वगेरे रचना. 

स्वीज [ हिं2 खीजाह |] स्थी० धुरा, राग, 

खीट न 2 घांटेसारला लाकडी पदाथ 
युरांच्या गळ्यांत बांधतात ता. २ लाकडाचा 
खुंटी किं० मेख व 

खार [ सं० क्षीर .] स्त्री० गवळे 1$० तांदूळ 
इ०पदार्थ दुधांत धाळून दूध आटवून जं गोड पातळ 
खाद्य करतात त. &जंथ खार खाल्ला तेथे राख 
खावी काय ? जेथे आपण वेभवाने वास्तव्य के 
तेथें हीन दीन स्थिवांत दिवस घालविणे योग्य 
नाहीं. खिरीत सराटा 2 एकाच्या मंडळातील नड- 
नरा कि० उपद्रवी माणूस, २ सुंदरांच्या सम- 
द्वाच्या संगतात असलेला कुल्य पुरुष. २ चांगल्या 
कारागिरीच्या. पदाथांशिजारो असलेला कांही 
आत्रडयोवड पदाथ, ४ एका मताच्या मंडळींत भिन्न 
मताचा आणि सदा हेरकता करीत असणार] 
मनुष्य. खिरात हिंग साधु पुरुपांत किं० सट्ठणी 
आणि नातमान्‌ माणसाच्या जमावांत घुनलेला 


खीळ [ सं० कॉल ] ल्रा० १ दरवाना 
खिडकी, इ०बंद करावयाताठो जीं सळई, बुर्टी 
इ० सोयीने पाडलेल्या भोकांत सरकावून अस- 


लांकडें एकाशी एक अशी जोडावयासाठी कि 
एकात एक वसाबयासाठो जो लोखंडी खिळा कि 
वांबू, लाकूड, ३०८ची सळई ठोकून बसवितात तो 
२ प्रातंवंध, विघ्, हरकत, थांब्रणूक ( पडणे 
वसण, घालणे ). ४ गाया, म्हशी, इच्या 
आचजचाळांवर जा मळ वसता आषण जो ढव काढ- 
तांना धुऊन काढावा लागतो तो. «. कोपर 
युडवा, ३०चा सांधा, छचालत्या गाड्याला 
खाॉळ घालणे सुरळोंतपणें चालळडेल्या कामांत 
विघ्च आणणं किं० अडथळा उत्यन्न करणे, तुझ्या 
ताडाला खीळ घाल गप्प बस. 

खुजट [ स० खुजा |] वि. 2 ठेंगणा. २ 
रोगादिकारगांमुळें ज्याची वाढ कुंठली आहे असा. 
सखुजट हाड न० ज्याची वाढ होत नाहो किं 


; गेंद पडली आहे असें हाड- जें मूल कवाच्या 


सानान वाढावं [ततक वाढले नाही त्याचें खुजट 
एड * आहे असं म्हणतात. ह्याच्या उल्ट * उफा- 
ज्याचे हाड, 
खुज़रत. | अ८ कुदरत] स्वी» ताकद 
सातव्य ( नकाराथी प्रयोग ): उ० माझ्याशी 


; दान हात करण्याच त्याची काथ खुञरत लागडा 


आह £ पुढ “ लुदरत * पहा 

खुजा ! खं ठुब्ज ] वि ठेंगणा खुरट 
टल्या वाढांचा; वयाच्या मानानें ज्याची वाढ 
झाला नाह असा (माणूस र"कि० जनावर ) 


! छरखुजञावड पु० वेहेकळ किं० नदीवड ज्याला 
डणतात तो वृक्ष. 
खुट पु० : ज्याच्या शाखा तुटल्या आहेत 


1० तोडल्या आहेत असा वृक्षाचा जमीनींत 
उभा असलेला चुंपा. २ वरील प्रकारचा मोडून 
पडलेला ॥क० टाकलेला वुंधा. २ कुत्र्याची शेपटी 
तोडल्यावर जो अवशेष राहातो तो. ४ केरसुणी 

३० झिजून उरलेला निरुपयोगी भाग, ५ नदो, 
समुद्र, ३०त होड्यांना स्थिर आश्रय मिळावा 
म्हणून पाण्यांत रोविळेला खांब. ६ मासे पकडा- 
वयाची जाळा बांधावयासाठा असे जे खांब कोळो 
लोक पाण्यांत पुरतात ते प्रथंक, ७ गाय, म्हैस. 
इ०्चे स्तनद्वारां दूध बाहेर पडण्यास प्रातिबंधक जो 
मळ वसलेला असतो तो; व्याल्यानंतर ते छि 


स्वर 
*्> 


काढावे लागतात. < हजामत झाल्यानंतर हाताला 
जे केव्यांचि बुडखे लागतात ते प्रत्येक. ९ गाय, 
म्हैस; इ०च्या ज्या रुडांतून दूध न्घत नाही तो 
सड. १० !दैके किं० गोफण करावयासाठा दोरीचे 
दोन पदर दोहींकडे करून जी आढवी दोरी पडते 
त्ती. ११ पृथ्वीचे जे चार कोपरे ते प्रत्यक. १२ 
केळीला नवा फुटलेला अंकुर; वेळीचें पिहू. १३ 
चार रस्ते जेथें मिळतात ती जागा; चोक;-उ० 
बुधवार चौक, मोती चौक, ३०, २४ रस्याचा 
छेवट. १५ कुटंत किं० कुटुंबाचा मूळ पुरुष, र्क 
त्या कुटुंबांतील कोणी पुरुष, १६ वुगडी ( स्त्रियांचे 
कर्णभूषग ) ह्या डाळ क नळकंड्यासारखा 
अवदव. १७ अंगरख्याचा वगलतील चुण्या ज्या 
जाडसर लोडाश्ीं दिवल्स्या अततात तो लोड. 
१८ आश्रयदाता, हाताशी धरणारा, १९ अंधळी 
कोशिंबीर, इ० खेळांत डोळे बांधणारा जो गडी 
किं० खेळाडू तो. &रू,टावरचचा कावळा पु० 
ज्या ठिकाणी ज्या मलुष्यास घरदार, वतनवाडी, 
बाक,1मुलें, ० नाहात तो त्या ठिकाणचा “घुंटा- 
क्रचा कावळा, ? छुटालारखा उभा राहाणं, 
खुट होर्णे न वोल्तां आणि न हाल्तां एका 
ठिकाणी रागाने उभें राहाणे, रुटास रुंट उभा 
होणें क्रि० राहाणे कुटुंबांतील एक माणूस मरणा- 
दिवारणांनीं कमी होऊन दुसरे माणूस जननादि- 
कारणांमुळें उत्पन्न होणं; संस्थताल एका माणसाने 
राजीनामा दिला असेल त्याच वेळीं दुमरा इसम 
संस्थेस मिळणे; उ० आजा मेला नातू झाला; 
खुंटात खुंट उभा राहिला, रूंटास खुंट घेणें 
प्रतिकार करणे; जद्यास तसें करणें; उट्टे काढणें, 
खुंट न०, पु० नांगराचो लो जमीन उकरा- 
क्याच्या उपयोगाचा अवयव तो. न० शरी- 
राने खबरदार जी गाय, म्ह, बाय्रको, ३० ती; 
उ० गाय धेणें ती खट खबरदार पाहून ध्यावी, 
खुटकणे अ० |क्र० कुंठित होणें, आडणें. 
खुटकळी स्त्री० 2ंगरण्याच्या रचनेतील एक 
फुकटा , [ भाषण, इ०. 
खुट्दुट (-री ) स्त्री० आवेंदायुक्त वर्तन. 
अुरूुर,त वि० १ आटोपसर ( घर, संसार, 
.ररौर, संस्था, इ> ), २ मोडावयाला ॥कळ्चावा. 


यालय सुलभ; लोचट किं० विकट याच्या उल 4 


९६ स्वॅटभाजी 


शर 


थ्ट 


२ निकोप; बृद्वावस्थेंत रकिं० आजञारांतून उठल्या- 
नंतर सफाईने हालचाली करूं शकणारे (शरार); 
उ० मी आतां वरा होऊन खटलछुटीत झालो आहें; 
उ० तों रामचंद्रपंत ऐशा बांचा आहे पण त्याच 
शरीर अझून खुट्युटात आहे. ॥क्के० वि० पूर्ण- 
पणे ( वाळलेले चिरगूट, कुरड्या , सांडगे, ३० १ 
खुटण [ म० खुंट ] नळ्झाडाचा, केरसुणांचा , 
किं०्तुटलेल्या शेपटीचा वुडखा कि०अर्वार ष्ट भाग. 
खुटण, खुटणभर न० नांगरकामाचें सामान्य 
किं० साधारण परिभाग, ५ ओटभर > असाही 
ह्याच अर्थी शब्द आहे. 
_ खुटणावळ [ म खुंटणे ] स्त्री० माजापाला , 
शगा ,३० जर्भानोंतून किं० झाडावरून खुडून किं 
तोडूनं काढणें क्रिं2 काढण्यावद्दल दिलेली मजुरी . 
खुटणें, खुटणें [ सं० कुंठू ] अ० क्रि 
अडणें; अडून वसणें; थांवरणे; स्तष्य हाणें; क्रिया- 
विहीन होणें; उ० नर्दाला एकाएकीं पूर आल्यामुळें 
आम्ही त्या कांढावर दोन दिवस लुट्रन व्लो 
होतों; उ० ह्या होकांवर माझी ५ति खुरली. २ 
विशिष्ट परिमागांत तुट येणें; उ० दोन मण युळांत 
देहा शेर गूळ खुंटला, 
खुटणें, खुटणे, खुडण स० [क्रि माजी ४८ 
पदार्थी चीं अर्रे किं० पार्ने नले, इनो तोडर्णे: 
झाडाची पानें, फुलें, शेंगा, ₹० तोडणे, 
_ खुटपान न? कोक़र्याच्या पूर्वा केळांडा येते ते 
शेवटचें ल्हान पान, 
खुटवरा [ म० लुटा ] पु० खुंटा; खँटी 
उभा पुरलेला लाकडाचा सोट ( कांही कार्या्थ). 
खुटबावली स्प्री० १ मृुळींची खेळावयाची 
कापडाची किं० मातांचा बाहुली, २ उंचावरच्या 
पदःथाला हात पोचावा म्हणून पायाच्या चवड्या- 
वर उभ राहाणे; चवड्यावरचे संस्थान ( क्रि 
करणं ), २ जिला अमुक काम कर असें एक 
सारखें सांगावे लागतें, आणि न स्ांगितळें असता 
जी स्वब्व उपी राहते, अश्या स्री.& खुटबावली- 
वर उभ राहणे पायांच्या चवड्यांवर उभें राहणें. 
खुटबाळी स्त्री श्ञियांडे एक कर्णभूषण, 
खुटभाजी स्त्री०  पालेभाजीचां झाडे विस्तार 
पावावे! म्हणून त्यांचे शेडे तोडन काहून ज्ञा भोज- 
नाथ भाजी शिजीवतात ती. २ वर सांगितल्या- 


खुंटरोग : 


प्रमाणे भाजी न करतां शेंडे तोडून फेकून दिले 
जातात ते समुचयाने. २ असे शेंडे तोडल्यावर 
फुट्तात तीं नवों पानें समुच्चयाने. 

खुटरोंग पु०२ वेल, घोडा, इ०जनावरांना फार 
दिवस एके ठिकाणीं बांधून ठेविल्यासुळें त्यांना 
येते ता कृता. २ वेड्या नोकरीने उप्तन्न हातात 
ते आनार किं० तीं दुखणी व्याक्तिशः किं 
स्मुचयानें. & खुंटरोगी वि० वेट्या नोकरांमुळें 
ज्याला कांहो आजार झाला आहे असा. 
, खुटदा, खुंटवा [म०घुटणेंन्अडणें] पु ०स्थल- 
वशर्पा नाव, होडी , गलग्रत ,० वद्दल द्यांवा लागतो 
तों कर. 

खुंटविणे [ म०  खुटणें * चें प्रयोजक ल्प ] 
आडविणें; थांबावणें; ८च्या गर्ताला प्रातिवंध करणें. 

खुटळणें [म० खुरटी] स० क्रि० वाल,इ० दाणे 
जब्नोनोंत घालतांना जमीनीला दुर्टीनें दरा केर 
भोकं करणें. 

खुटा पु० ६ मोठा खुंटी, २ जनावरांना वांधा- 
वयासाठों जमीनींत पुरून रोवितात जो लाकडाचा 
दांडा कि०तुकडा तो.२जरांय़ाच्या वरच्या तळीतील 
वळ्गींत बसावतात जो लाकडाचा युळयुळीत 
तुकडा तो;,-जो हातांत धरून वरचा तळी माणी- 
भोंवतीं चक्राकार फिरविली जाते. ४ दुफाशी सोंग- 
ट्यांच्या खेळांत उभे पडतात जे दोन फासे त्यांतील 
एक. '५ जात्याच्या घुंट्यासारखा टणक लांब आणि 
वाटोळा कोणताही पदाथे.& खुंटा गाडणें एकाद्या 
- विशिष्ट स्थळी कायमचे वास्तव्य करून 
राहाणे; स्थळविशेप न सोडण्याच्या इराद्याने तेथे 
राहणें, त्याचा खुंटा बळकट ( किं० खबरदार) 
आहे त्याचा वाली किं० आश्रयदाता समर्थ आहे. 
खुंटयाच्या जोरानें दांवें ओढणें ( किं० उड्या 
मारणें ) कोणा समथांच्या आश्रयाच्या किं०पाठि- 
व्याच्या जोरावर उर्मटपणा किं० द्वाडपणा करणें. 
हालवून खुंटा बळकट करणें१ संदिग्ध गोष्ट स्पष्ट 
करणें; शका काहून आणि त्यांचें निरसन करून 
एकादी गोष्ट स्पष्ट [के० निश्चित ॥किं० संशयरहित 
करणें. २ स्पष्ट अप्तेल ती गोष्ट आधिक स्पष्ट करणें. 
खुंटेडपट, खुंटेउपाड, खुंटेउपढ स्त्री ८ वोड्याच्या 
ज्या बहात्तर खोड्या त्यांपॅकां एक; असल्या 
खोडाच्या घोड्याच्या मालकाला कोणत्याही कामां 


2372 
- * 


४९७ 


यश येत नाहीं अशी समजूत आहे. २ अपशकुनी 
नोकर; जो ठोवेल्यासुळें यञमानाचें चरिताथीच 
साधन नाहोंसें होतें अता नोकर, ३ एकाद्या गांवचा 
थोडकेच दिवसाचा राहिवासी; एकाद्या गांवो ज्याच 
वास्तव्य कांहीं काळच -व्हावयाचें आहे असा 
इसम. खुटेगाढ स्त्री० घोड्याचे एक शुभलक्षण- 
वेशेष. खुटेबाळी स्त्री० ल्ियांचे कर्णभूषणविशाध . 
खुंटावरचा कावळा, खुंटयावरचा कावळा पु 
९ जा एकाचा ॥वाशिष्ट गांवी कांहीं कामापुरताच 
राहिलेला आहे आणि तें काम संपतांच जों तेथून 
जावयाचा आहे असा इसम.२ कोणी तरा माणूस, 
ज्याचें कांहीं महत्त्व नाहो किं० ज्याच्या वद्दल 
कोणास कांहो माहिती नाही. 

खुटाड[म० खुट]न०2ज्याच्या फांचा नाहीशा 
झाल्या आहेत अश्या झाडाचें खोड 1$० बुंधा 
( ठुच्छतेनें ).२ अडगळ ज्यानें होतें असें म्हणजे 
भलत्या जागीं पडलेले लाकूड, 

खुंटाडया [म सुटा] पु देव्गववर्माचा किं ' 
पंथाचा इसेम (वैष्णव उभें गंध लावतात यावरून). , 

खुंटापळी ख्ी० लठ्ठ काठी; सोडे. 

खुंटाभ्ना [ म० खुंटा ] पु० वृक्षाचा खुट; ' 
ज्याचा शाखा आणि पानें तोडला गेलीं आहेत 
अशा वृक्षाचा दुंधा. ह 

खुटाफळी स्त्री १ सुलांचा एक खळ. २ 
घोड्यांवर कांहीं प्रांतांत घेतात तो कर. 

खुटारा[म० बुट ]पु०१ झाडाचा चुंधा ,-ज्याच्या 
फांद्या,पानें ,इ०्तोडलेलो आहेत .रतेलाच्या घाण्याचा 
किं०पायराहाटाचा वेल शिकवून तयार कराग्यासा- 
ठोंतो ज्या खांबाभोंवतीं फिरावयास ल्यावलेला अ- 
संतो तो खांब .२झिजलेल्या केरसुणीचा घुडखा किं० 
थोडक. & एकाद्या मुलाला खुंटाखाली घालणे 
विद्यादि शिकवावयासाठीं तयाला पंतोजी, वस्ताद, 
श०्च्या हाताखालोंठवणे, 7) 

खुटाला पु० कापलाच युंतलल धागे साड- 
विण्याचें साधनविशेष. 

खुंटावणें अ० क्रि० थांबविले जाणें; कुठित- 
गाति होणें. & माझा पाय खुंटावला माझी गति 
बंद पडली. 

खुंटाविणें [ म० खंटा ] स० क्रि ? आख- 
डलेली तंगढी साफ आणि सेल करण्यासाठीं त्या 


खुंटाळी 


तंगडीवर कांहां विद्धेषप्रकारे ओढ [क० ताण 
घाल्यें. २ मंद्वानें भुताला नियंत्रणेत घार्ल्णे, 
खुंटाळी [ म० खुटा ] क्री० २ वांझोटी खरी. 
२ बांधावयाचा मुडा आटोपशीर व्हावा म्हणून 
तो ज्या सोंडग्यानें ठोकतात तो सोडगा. २ चिर- 
युटें ठेवावयासारठी ज्या लाकडाच्या फर्ळांला चार 
यांच खंट्या वप्तविलेल्या असतात आणि जी फळी 
मिंतांत ठोकलेली असते ती; ह्या अर्थी * खुंटाळ ? 
असाहां ॥ब्द आहे 
खुटाळ्या [ म० खुट ] वि० ज्यानें हजामत 
केली असतां केश्ांचे खट राहतात असा (न्हावी); 
अकुशल( न्हावी ). २ष्णव सांप्रदायाचा(माणूत ) 
सटी स्थरी० वेळ र० च्या गळ्यात बांधतात ती 
लाकडाची धंट। 
स्वुटी, खुटी स्थी० ९ कपेड चिरयुट, ३० 


पदाथ उंचावर ठेवण्यासाठा भिंतीत जे लाकडाच 


४९८ 


तकडे वसविलळे असतात ते प्रत्यक २ सतार 


ड०च्या तारा ताणावयासाठा 
'खिट्या केलेल्या असतात त्या प्रत्येक, २ लहान 
जयुंटा, & खुंटी पिळणे कि० ।पेळवटण ० 
[पिरंगाळणे ९ दुसऱ्या कोणी आपल्या वांजरूच्या 


रकिं० आरंभिलेल्या कार्याच्या विरुद्ध कांहीं खटपट | 
केली असतां ती सफळ होऊं नये म्हणून अगोदरच . 


आपण सावधागेरीनं तजवीज करून ठेवणे, २ 


ज्या वारीक 


दुसर्‍याच्या कायीत विच्च उपस्थित होईल अशी , 


कांहॉ तरी योजना करून ठेवणें. २ दोघांत कलह 
येटविण्यासाठों दुष्टपणानं केलेली योजना, सुटीस 
अडकणे 2 वंद होणं ।॥० अंद पडणे, २ यांब- 
उवेलें जाणे;कुठित केलें जाणें.खुर्टाल गवाळे (कि ० 
गांठोडे ) लावणें १ वादयस्त जो पदार्थ,( शेत, 
मालमत्ता, ३० )' तो निकाल लागेपर्यंत तरकारांत 
अनामत पडणें. २ कामाला सुरवात झालेली 
असणें; निकाल लागावयाच्या पंथास ( एकादी 
गोष्ट ) लागलंली असणे, ३ स्थानान्तर लवकरच 
क्रावें लागेल अद्या थोरणानें ( कोणेकाने )असणें; 
उ० माझें गाठोडें मी कबोच बुर्टाला लावलें आहे 
एकाद्याची खुंटी उपटणे त्याला वाटेतून दूर करणें 

खुटुरूटु कावे ०मंद गतीनं;थाड्या प्रमाणांत; 
'वेशघ तसदी न पडेल अद्ा रीताने. 

खुड उ० चा? अ० चिमण्या, कावळे, इ०्ना 


सलाविणं २२ 
खुड 
हाकळून लावतांना उच्चारतात तो शब्द; माज- 
राला ५क्क, कत्र्वाला हड, हे शब्द थरीजताते 


खुडकणे स० क्रि झाडार्चा पानं, फुल, ४८ 
नखांची अग्रें₹०नी तोडणें.अ०क्रि० ९ कुंठित होणे 
(गति, वाड ० ).२हात राय ;इ० अवयव वायूच्या 
विकारानें ताठणें म्ह०त्यांचा हालचाल वंद पडण 
३ थांबाबिलें जाणें, कुंठित केळ जाण 

खुडकाविणे [ म० खुड खुड । स० ४० 
2 खड खुड असा दारू ऱवारून ( पाखर ) 
वून लावणें किं० हाकून ण. २ नापर्संत म्हणून 
नाकारणें क्रि फेकून दण 

खुडखुडण अ० क्रि 2 थंडान जजर हाऊन्न 
कुडकुडणें [कि० गात्रे कपत होणें. २ पोटांत 
ढवळून किं० अन्य कारणानें अस्वस्थता वाटण;उ० 
माऱ्या पोटांत घुडलुडत आ? 

खुडखुडी स्त्री० थंडीने अग,डा सुटता तां कॅप 

रखुंडख डीत 1वि० १ हतस्तपाढाद गालाचा 
हाल्चाल १.रण्यांत तछख; निकोप; नोरागा; उ० 
तो सत्तर वषांचा म्हातारा आहे पण अञनन खुड 
बुडीत आहे. २ आटोपसर, २३ पूर्णपण वाळा 
( कपडा, दुंगा, पानं, ३० ) 

खुडगा पु० गाडीच्या साटीस जे उभ लुट 
वसावलेले असतात ते प्रत्येक 

खुडणी स्त्री” झाडाचो पानें, फुळे, ३०घुडरा 

खुडणें स० क्रि २ नखादिकांनी झाडाचा 
पाने, फुले, ३० तोडणे, २ बोटांनी पिळवटून 
तोडणें ( पाने, फुलं, इ० ), 

खुडतुडण, खुरतडण स ० क्र० १ नखा- 
दिकांनीं तोडून काढणें; उ० दांतांनी नख खुड- 
तुडण्याची तुझी खोडी वाईट आहे 

खुडसणी स्त्री० ९ नखे, दांत, इ०नीं ताडण 
२ कापणें, छाटणें, ३ एकाद्यावर झाडलेल। ताशरा 
४ खेद; मनाला लागलेली विवेचना. ५ उत्कट 
इच्छा$ उ० मा इतक दिवस घुडसणी धरली हाता 
ता आज फटला 

खुड॒सणें स० क्रि० १ नखादिकांनीं ताडण .> 
ताडणे, छाटून टाकणें .३ (एकाद्याढां) राग भरण 

खुडसाविणें स० क्र? ९ खुड, खुड, अला 
शब्द उच्चारून ( पांखरं ) हाकळून लावण २ 
नापसंत म्हणून फेकून देणे, 


खुडा 


खुडा वि० २ एकाच संस्थानांत फार वेळ 
राहिल्याकारणानें जड किं ताठ झालेलें ( गाल- 
विशेष);उ०कछुर्चीवर चार तात बसून माझी पाठ 
खडी झाली आहे;उ० लिहून लिहून माझी बा खुडा 
होऊन गेलीं आहेत. २ संधिवातादे विळताना 
रीराचे ताठलेलें ( गाला!वशेष ) 

खुडी स्त्री” २ ल्हान मुलांच्या कुंचीसारख 
शिवलेलं गोणपाट इ०, ( वान्य इ० भरून दुसरी- 
कडे वाहून व्यावेयासाठो).२जोवळ्याचा एक जात 

खुडी खी ० १ पावसाळ्याच्या दिवलांत गल- 
उतांवर करतात तें छप्पर. २ ल्हान वासराताठा 
मड आणि छप्पर घालून करतत ता लोली 
युरांढोरांसाठो अशीच केलेला वाढस्त जागा 
कोंबडी, खवतरें, इ०्साठों केलेली कुडलेलों जागा 
» घोड्याच्या मुतासाठीं लाकडे वर घालून केलेला 
खडा. ५ उंट इ०ची अवलाद 

खुडूक न० खोड, षुट, दुंवा 

खुडे न०कोंबडो, खतुतरे, ३०ठेवण्याची जागा 

खुणखुणणें अ०.क्रि० रागानें गेंगाणा आवाज 
काहून चरफडत असणे 

स्वुणखूण स्थी० १? कांहीं अनिष्ट गोष्ट घडून 
आल्यामुळें अंतःकरणास लागते ती चेता 1० 
हुरहूर (किं० वाटतो तो विषाद. २ एकाद्या माण- 
साच्या वद व्तेनाबद्दल लोक हलनेवा स्वरांत 
आणि एकमेकांत करतात ती टीका. 

खुणा स्त्री० पदार्थांवर त्याचा दर्जा, उत्पात्ते 
स्थान, उपयोग, ॥केमत , ड्क्चे सूचक असे ज कर- 
तात ते चिन्ह. &रुणासुद्रा स्त्रा० खुणावणा 
पदार्थांचा तपशील कळावा म्हणून धातलेलीं चिन्हे 
समुचवानें. खुणाखाणा स्त्री अ० व० २ 
तपझीलवार माहिती. २ खुणाविणा 

खुणावेर्णे [ म० खूण ] स० क्रि० डोळे, 
बोटें, मान, इ०नीं खणा करून आपला अभिप्राय 
दुसऱ्यास कळविणे. २ दुसर्‍या कोणास न कळूं 
देतां एका विशिष्ट माणसालाच आपला आभेप्राय 
खुणांनीं कळविणे, रे एकाचा पदाथावर माहेंती- 
साठा कांही चिन्ह करण 

खुतखुत, खुतखूत पु० १ उकळा फुटलंल 
पाणी, दूव, इ०्चा शब्द, २ डोक्यांत उवांचा 
चुजवुजाट, स्त्री० १ चरफ मनाची टोचणी 


खुंदलणे 


३ घर; इ०मध्यें मनुध्ये ड०ची दार्टी के० गदी 

खुतखुतर्णे अ० ० शिजत अतलेला भात 
कि०विरत असलेल्या चुन्याच्या कळ्या ,इ०चा जो 
ध्वानि होतो त्या व्वनीने युक्त दोणें;उ०ह्या चुन्याच्या 
कळ्या खुतखुतूं लागल्या; आतां झांकण ठेव 

खुतणी(-नी) ([ अ० खुतन्‌ ] स्त्री? अध 
कापसाच सूत आणि अध रंशमाचे घांगे ह्यांच्या 
मिश्रणाचे पट्टेदार कापड 


खुतण, खुंतण [ स० कुंटे ] आअ० क्रि १ 
रुसून, अडून, तट्टून वसणें. २ कचरणें, मागेमागे 
घेणें, २ व्यानस्थाप्रमाणे वसून राहाणें 

खुतबा | अ० खुत्त्राह ] पु० २ महमद; 
त्याचे चार प्रचारक, आणि राजा, यांची स्तोत्रे 
मुसलमान लोक शुक्रवारच्या निमाजानंतर 
म्हणतात तो विवि. २ कोणत्याही प्रकारचा 


. गोंगाट किं० गल्वला, 


| 
| 


खुद्द [ फा० खूद्‌ ] वि० १ खातगी 

स्वताच्या मालकीच. २ वेयक्तिक. ३ स्वामित्व 
म्हणजे मालकी दाखविणारा जो षष्ठयन्त शब्द 
त्याच्यामागे “ खुद ? किं० * खुद्द ! हा शब्द जोर 
देण्यासा ठो याजतात;३०हें घर खुद्द माझें आहे,हे ० 
दुसन्या कोणाचे नाहीं. क्रि० वि० स्वता;जाताने ; 
उ० हें चित्र खुद्द मी काढलेले आहें. &रुद्‌सनद 
स्त्री ० प्रत्यक्ष राजापासून मिळालेडी सनद. खुद्द 
असामी पु० स्वताच र्कि० जातीने हजर जो 
तो. खुद निसबत 'वि० स्वताचा; वेयक्तिक 


। क्रि वि० खता; जाताने. खुद खच पु० काणा 


ड्य़ा माणसाचा खाजगी ह्म० स्वतावद्दल्चा खर्चे. 
खुद॒खासा वि० केवळ वैयक्तिक. क्रि बि० 
ञञातीनें, स्वता 
खुदखुद खी० घोड्याचा तछलपणा.२आवेश, 
उत्साह , वीरश्री ; इरई. २ चिंता, विवंचना 
खुद्रत [ अ० कुद्रत ] स्त्री» ताकद, 
लायकी, कर्तृत्व ( नकाराथी प्रयोग ): उ० 
माझ्याशी वेदान्तावर वाद करण्याची त्याची काय 
कुदरत आहे ? 
खुंदल (-ळ-)णें, खुदळ (-ल-)णें स० 
॥क्रे० १ कोणेकाला लाथा वुक्कया मारून जर्जर 
करणें. २ पदार्थांची दुदशा होईल अशा रीतीनें 


त्याचा उपभॉग धेणे, ३ माणसाचा किं० जनां- 
वराचा भलत्याच रातानें उपयोग करून घेणें [० 
त्याला न झेपेल अत्तें काम त्याला करावयाला लावणें 
खुनतल [० खुनसू] पु० स्त्री» आकस, 
ठाळू, मन!त थुप्तपणे [जवंत ठेविलेल वेर, (धरणें 
करणं, इ० ). &खुन्सा, खुनशी वि० मनांत 
उुप्त वैरभाव दरून संथी मिळेल तेव्हां रह घेणारा. 
खुनी [ फा० खून ( रक्त )सर्ई ( मराठी 
प्रय) ] [व० .६ खुनासंवंधाचा. २ ज्यानें खून 
केला आहे असा. पुढें * खून ! पहा. &रुनी 
मुळ्याध स्व्री० ज्या मूळव्याधीच्या विकतात 
रक्त पडते ती ( मूळव्याधीचा दुसरा प्रकार 
: मोंडारचा मूळव्याच ?).. खुनेरी, खुनेऱया वि 
खुन करणारा रकि० खुनालेबधाऱ्चा किट "खून 
करण्याच्या प्रवृत्तीची . ह [ छावणी ढे 
स्वुपणी | म ० खुपगें ] स्त्रा० वोचणी - दुग 
स्वुपणें अ० क्रि० (केर ,३० डोळ्यांत गेल्यानें तो 


'-»०० 


पीडादायक होणें;ल्लकडाचे धसकट,कांटा ० री- | 


खच्या त्वचेत शिरून तेथे कांहों काळ र|हिल्या- 
मुळ ल्याने वेदना उत्पन करणें; सलणे. २ मनाला 
असह्य हॉगें; उ० तो गोविंदपंत माट्या डोळ्यांत 
खुपतो आहे, त्याला तुम्ही दर करा 

खुपरा [ म० खुपण ] वि० 2 खुपतोतो. २ 
खुपरी| नांवाच्या रोगाने विक्रत झालेला ( डोळा ) 
ज्याच कश क ० पृष्टमाग त्वचेला बांचतो असा 
पदार्थ ( घागडी, शालजोडी, इ०). ३ वारा लागन 
ज्याला ठुसठ्त लागली आहे असा ( डोळा ). 

खुपरी [ म० खुपणें ] स्त्री८ एक नेत्ररोग, 
ह्यात डोळयाची पोटे सुजतात (येणें,होणें) 

सुपलण स०क्रे०्जोरानें घालणें क०शिरका- 
वर्ण.&&खुपसदशमी स्थी०तव्यावर पीठ न भाजतां 
जळते लाकूड पिठांत खुपसून त्या प्रिठांत पाणी 
चाळून कळेळा दशमी (ही ढळमी ओंवळ्याने 
खातां येतं ) 

खुब [ अ० कोम ] पु०, न० जात, टोळ 
उ० माळी खुव, साळी खुंब, चांभार खव 

खुबड [म० खुबा ]न० १ जुडवा इ०्चा सांधा 
> पोक; पाठीवरचा बेढव दिसेळ असा मांसाचा 
उचवटा .& एकाद्याचें खुबड मोडणे त्याचा नक्षा 

साचा रग कि मस्ती जिरविण 


खुरखुरणे 

खुबडी स्थ्,८ खठुतरांसाठा केलेली जागा. 

खुबलणें स० क्रि० लाथावुक्कवा मारून (एका- 
धाला ) ञर्जर करणें. 

खुब, खुबस्रत पुढें “ खूत ,? खूवसूरत?!-पहा . 

खुबळणें स० क्रि० मांडीवर धेऊन हालाविणें 
1क० दोन हातांनी उडवून झेलणें ( मुळाला ). 

स्लुबा पु १ उुडधा ३० शारीरावयवाच्या 


। सांध्याच्या हाडाचे वर्तुल किं उंचवटा. २ जमीन, 


वश्षाचे खोड, डइ०वरचा उंचवटा किं० टेगूळ *रेसमु«, 
खाडी, ३० मध्यें राहणारा एक प्राणा /-ज्याच्या 
पाठीवर दुखाकार हाड असतें. ४ अक्रा प्राण्यांचे 
असतें हाड. रू 

खुबी [फा० खूत्] स्त्री०१ सोदर्य; डोळ्यांना 
आनंद देणारा पदाथांचा नीटनेटकेपणा. २ एकाद्या 
वस्तूतील रकिं० माणसांतील कांहीं विझ्ठाप धर्म 
रचना, रहस्य, कि० मर्म. 2 एकाद्या वृत्तांतांतील 

कध्यांत ठवण्याजोगा माग;-त्याचे पासून ध्याव- 
याचा वडा, वोध, तालये, इ०. ४ लहान खुबा. 
वर  खुवा ? तृतीयार्थ पहा. & खुबीदार वि 
ज्यांत याक्त, वॉव, किं० सोदयं आहे असा. 

खुमखुम .(-खू-) सत्रा 2 आपल्या 
अंगच्या गुणावशपावद्दळ वाटत असलेली प्रोढी ।किं० 
गर्व. २ मस्ती, रंग, ताठा. २ भांडण, कुस्ती, ड० 
त शिरण्याची किं० पडण्याची अनिवार इच्छा. 

खुमारा, खुमाइ [ अ० खुमार ] स्त्री2 पदा- 
थाचा उक्कष्टपणा, ( राच, ख्य, गव, सुबकपणां , 
कणमधुरता,, ३० वाबतींतील ). 

खुमा्ा स्त्री८ खाली “ खुमात ? अर्थ २ पहा. 

खुमा[स, खुमाच [ अ० कुमाय ] पु० 2 चेंग 
कांचन गीजफांतील जो चवधा रंग तो. २ पदा- 
याचा गुणाबशेष ( सोट्य, नोटनेटकेपणा, सुत्रक- 
पणा, तज्रेलेदारपणा, चकाकी, इ० ). 

सुर पुड खूर २? पह 

खुरकटण, खुरकुटणें अ० क्रि 2 खरकटा 
होण ( हात, पाय; तोंड, इ० ).२ दुंगणानें खर- 
डत 1० सरकत जाणें. मागे “* खरकटणे ? पहा 

खुरका! [मर खा स०्घुर)] स्था गाय, म्हत, 
*० चा वासर हो जन्मला असतां त्यांच्या घुरांचा 
जा भाग खुडून काढतात तो 

खुरुच्ुरण अ० क्रि० हात, पाय, जिव्हा, ४० 


खुरखुत 


इंद्रियांनी किं गात्रांनीं कर्मविषेश करण्याला 
अत्ति उत्कंठित होणें; उ० तुला झोडपून काढाव- 
याला माझे हात खुरघुरत आहेत 

खुरखुत ,खुरकत, खुरगुटी [म० खूर ]युरांच्या 
खुरांस म्ह० पावलांत हातो तो एक रोगाविशेप 


खुरखुर, छुरखुरी स्त्री०, खुरखुरा पु००अत्यु- । 


त्कंठा. २ इष्टार्थ लांबणीवर पडल्यामुळे हाते ती 
चरफड,३कांहीं मोठें नुकतान कि० ह्याने झाल्यानें 
वाटतें तं दु:ख 

रुरग (-गु-) 2णे अ० क्रि० ९ वाढीकडून 
कुंठित हाणे; वाढ बंद पडणें. २ ढंगणान फरप 
टत जाणें. 

खुरचा स्थी> अ० व खंड, तुकडे; ह्या 
शब्दाचा पुढील सारख्या वाक्यांत प्रयोग होतो; 
माझ्याशीं चाहाटळपणा केलात तर खुरचा पाडीन. 

खुरचांपा पु० चांफ्यांच्या झाडाची एक जात. 

खुरचांपें न० खुर चांप्याचे फूल. 

खुरा, खुरसी स्त्री शवसावयासाठों केलेला 
लाकड, लोखंड ,इ :द्रव्याचा एक प्रकारचा आधार 
रघराच्या खांवांखालीां धालतात ते लाकडाचे किं० 
दगडाचे साधे किंठनक्षांचे ठोकळे ते प्रत्येक;उथळी , 

खुरजी [अ०] स्थ्री० ९ सराफ वगैरे लोकांची 
वैसे ठेवण्याची पिशवी. २ एक प्रकारची सतरंजी 

खुरर, खुरंट [वे १ रोगांदकांसुळ ज्याची 


वाढ कुंठित झाली आहे असें ( माणूस, जनावर, ! 


इ० ).२ वयाच्या मानानं जितको वाढ व्हावयाची 
तितकी ज्याची झाली नाहीं असें ( माणूस 
जनावर, झाढ ). &खुरंट पाय पु० तोकडा 


पाय. ( हा ज्याचा त्याला आणि इतरांनाही | 
अशुभ भोगवितो अश्शी समजूत आहे); उ० 


ह्याचा खुरंट पाय ञथें जातो तेथें वाटोळे करतो 
खुरंट पायाचा, खुरंट पाया, खुरंट पावल्या, 
खुरडे पायाचा ॥व० अपशकुना माणूस; अनिष्ट 


पोगावेणारा श्णे रया शर 
खुरटण ,खु अ० क्र० ज्याचा वाढ रोगा- 


दिकारणांमुळें कुंठली आहे असा होणें; वाढीच्या 
दृष्टीने कमी असणें किं० असावा तितका नसणें. 
खुरडण अ० ॥क्रि० १ वाढांकडून कुंठत होणें, 
- २ दंगणानें खरडत किं० सरकत जाणें 
खुरडिंबी स्त्री शरीराचे संस्थानविज्ञेष,- 


पड ठ शर 


खुरा 


जॅमानीवर युडवे आणि पायांचं 
तोल पुढें टाकून मांडलेले. 
खुरतु (-त-)डणें स० क्रिे० नखांनी ॥के८ 


ऱ्कून आणणि 


1] त्र । 


दांतांनीं तोडणें किं० तोडून काढणें; कुरतुडणें. 

५  खुरदमा [ अ खूरउदमा ] पु० १ ओढाताण; 

। झोंब्राझोंबी; अति कष्ट, ड० मुळें आलेला थकवा; 

। निरंगळी; शैथिल्य, ३०. २ निप्काळर्जापणानें 

| पदार्थ ।के० जनावर वागविल्याकारणानें त्याची 

| झालेली दुदशा ; मोड्तोडं, खरावी , इ०. 

।  खुरपणें स० क्रि० खुरप्याने कापून, तोडून, 

। कि० खरडून काढगें ( गवत, ३० ). 

। खुरपी स्थ ० १ तव्यावर भाकरां ३० फिर- 

विण्य।चें एक आउत .२ खुरप्यासारखें एक माळ्याचें 
आउत. ३ दध, इ० ढवळण्याचें एक आउत 

| खुरप, खुरपा, पु० खुरपण्याचे एक आउत, 
त्याला लाकडी मूठ असून याचें पोलादी पाते 

निमगोल वळणाचें असतें. 

। खुर [ अ० कुखान्‌ ] न० २१ आश्रयायं 
आलेला हीनदीन प्राणी भर्के? माणूस. २ भक्त. 
२ ओंवाठडून टाकलेला पदार्थ. 

खुरबेटी स्त्री? एक जल्जंतु;-जो खडकाला 
| कि० गल्बतांच्या तळाला आपलें घर चिकटावून 

। त्यांत असतो 

खुरमांडी [म० खूर--मांडी ] स्त्रा० नांड्यां- 
खालीं पाय वळवून युडघे आणि पाय़ांचो बोटे 
जमीनीला टेकतील अश्या रीतीने बसण्याचा प्रकार. 
खुरमुंडी [ म० खू---मुंडी ( डोकें ) ]स्री० 

| 2 बकरा मारण्याचा महाराचा हक्क. २ पाय 

। आणि डोकें एकत्र बांधणें. ३ पायांत डोकें घालून 
बसणें. ४ अंगाचें गाठेडिं करून निजणे, ५ एकाचा 

माणसाचा पराभव किं० मोड 

खुरशी (-सी) स्थी० १ उंच वसावयालाठा 
लाकडाचें [किं० लोखंडाचें जें आसन ते;-त्याला 
चार पाय असतात; खुर्ची, २खांवाखालीं घालतात 
ती उखळी [ हळद, ६३० ). 
खुरष्णी वि खुरालानचा (ओवा, तीळ 
खुरा, खुऱ्या पु० ९ नाल्यंद, सोनार, वगै- 
रेंचें एक आउत,-पऐेरणीसारखें, २ 
र्कै० खडावाची टाच. 


जाड्याची 


खुराक 


५०२ 


खुराक [ फा० ] पु० शर्रार वळकट होण्या- 


सोठों नियमाने जें पोषक 
&खुराकाचा वि० २१ 


खाद्य खातात तें 
खुराक खाल्ल्याचुळें धष्टपुष्ट 
झालेल. २ नश: खुराक खाण्याचा ज्याचा 
परिपाठ आहे असा. खुराकी वि० खाण्याच्या 
संबंधाचा करें» उपयोगाचा. खुराकी स्त्री० 
खाण्याच्या अन्नाचें परिमाण ॥किं० तदर्थ घच, 

खुरांटणे अ० क्रि० वाढीकडून कुंठित होणें 
( मनष्य, मूळ, जनावर, किं० झाड ). 

खु'ट (-ड) न० १ खवुतरं, कोंवड्या १ इ० 
साठा केलेला जागा, २ आते ल्हान धर फकिं० 
खोली ( तुच्छतेनें ). 

खुरासणी , खुरासानी [ फा० खुरासानी ] 
विर १ खुरासानचा किं० खुरासानसंबंधाचा. र 
ओवा,,तीळ,किं० हळद, ह्यांची एक विशिष्ट जात. 
स्त्री ० वनस्पातावेशेष. 

खुरी स्त्रॅ८ १ एक बंगर्ला शाड, २ आंबे र 
फुळें, वेल इ० चो पानें, तोडून गोळा करण्यासाठी 
ज्या काठोच्या टोकाला जाळे अडकावलेठ असतें 
ती काठी. ३ वासरे इ०च्या खुरांचा पुढें आलेला 
भाग. ४ गायी, म्हर्शा, इत्यादोच्या खुरांचें एक 
अधुंक, ५ गुरांची वसण्याची जागा. 

खुरामुंडी [ म० खूर--मुंडी ] स्थी० वकरा , 
वोकड, [कि मेढा, नवसलेल्या देवा पुढें कापून 
तयात डोक आणि खूर त्या देवाला अर्पण करण्याचा 
वारे ( आजारांतून उठळेल्या माणसाप्रीत्यर्थ ). 

चुरूप न० पायांत कांटा मोडून तेथे जै घर 
तों करतो तें; कुरूप. 

खुरे न० जोड्याची $० खडावाची टाच;खोट, 
खुद [ फ ०] वि एकाच नांवाच्या दोन 
वत्तूंत तुलना कराववाची असतां किं० त्यांच्यां- 
तील भेदभाव दर्शवावयाचा असतां त्या दोन वस्तू 
पैकीं जी ल्हान (ती वस्तु 3; । 
* वुदर्क ? हे विशेषण क्रि० टोपण लावतात. 
३० हिेंगणें घुर्द, हिंगणे बुद्रक, लेनाड खुर्द, 

डि उद्र्क, इ०, २ दोन भाणसांपैक्ती वयानं 
क० दर्जानें जो ल्हान तो खुद आणि जो मोठा 
अक ठे एकाच नावांचा दोन गांवें, शतं किं ० 
योजले लाच्या नांबांपुढे खुद आणि वुदरुक हे शब्द 


बब्बर ७७०००७७... च: डा 


मोठ्या वस्तूला : 


खुला 


खुद्‌ [ फा८ घुरनर्‍ खाणें; बुर्दाह [खालिल 
वि० जें खाळें तें ( या अथा अप्र वाळत ). खुद 
(-दा-) सानक स्त्री० ९ ज्यांतील अन्न खाल्या- 
मुळें जें उष्टे झाळें आहे अत्तें ताट.२ पूर्णपणें बक्षीस 
दिलेळी देणगी ( जमीन, इ० ). सानक म्ह८ 
जेंबावयाचे ताट. 

खुर्दा [ फा० खुरदाहून्ल्हान ] पु०१ ल्हान 
नागा ,-विशषतः तांत्र्याचों. २ तुकडे तुकडे; खंड 
विखंड. ३ मडके, भांडे, इ० फूटून त्याचे 
झालेले तुकडे, ४ मोठ्या माणसांत लडतुडणास 
जी लहान ल्हान मुलें तीं किं&त्यांचा समुदाय किं 
घोळका, ५ एकाद्याद्या हातझावा , धिंगामस्ती ; 
किं्मारामारी केल्यानें त्याच्या अगाला जो थकर्वा 
र्कि०्शींण येतो तो. 

खुळणे [ हिं० खुलना ]अ० फ्रि० £ उघडणे, 
२ विकात पावर्णे, 2 आणि २ हे अर्थ विशेषत 
प्रचांअ्त नाहींत. २३ ( मन, अंतःकरण, चित्त- 
व्रात्त ) प्रतन्न होणे ० आनंदित हाणें, ४ रंगांत 
येणें, ५ स्तुतिस्त्रात्रे ऐकून खुप हागे ॥$० खूर 
होऊन मेहेरवानीची गोष्ट करावयाला तिद्ध होणें. 
६ दैव किं० पाशेस्थाते अनुकूल होणें, ७ अविक 
शोभायुक्त दिस लागणें, ८ एकाद्या कार्यात उत्सा- 
हानें भाग पेण्याच्य़ा मनोवृत्त त येणें. ९ दुसर्‍या 
रंगाच्या सान्निध्यानें किं० पारिस्थि्तांत कांही फरक 
झाल्याकारणाने अविक उठावदार तजेलेदार, सुंदर , 
क्रे० मनोहर दिपू किं० वाट्टृं लागगे. 

खुळवर स्त्री०, न० १ लाव, २ पारितोषिक. 
सत्री० ९ समायिक जिंदगीच्या वाटण्या व्हावयाच्या 
आवा एका हिस्सेदारानें चोरून वाजला काहून 
ठेवलेला भाग, २ अशा प्रकारची चोरी ( क्रि 
करणें ), 

खुलविणे, खुला विणें स क्रि८ 2एकाद्याची 
स्ततेस्त्रोत्रें गाऊन [किं० अन्य रीर्तानें त्याला प्रसन्न 
करणें; तो खुषीत येईल असें करणें.२ एकाद्या पदा- 
शाची शोभा कांदा युक्तीने किं ०संस्कारानें वाढविणे . 

खुळा [ हिं ] वि०१उवडा;मोकळा,रिकामा; 
३० हू घर खुळे आहे. २ अनियंत्रित, ३ 
संकोचरहित, भीतराहेत ( अंतःकरण, दिल, 
मन ). ४ कुलप इ०नों बंद नसलेले. ५ काला- 


' दिकांची मर्यादा नसलेली ( मुदत, नोकरी, इ०). 


खुला १ 


६ अंबारी, खोगार, किं ०पल्याण,नसलेला ( हत्ती 
थोडा, उंट ). ७ स्वार ज्यावर नाहॉ असा (हत्ती, 
बोडा ,उंट,३०).&बखुलला कारभार जाहोर रीतीचा ७ 


चोघाचारी केलेला, किं० उघडा कारभार; याच्या 


उल्ट' चोरटा कारभार?.खुल्ला व्यापार पु०ञकाती, 


इ०ची नियंत्रणा ज्यावर नाही असा व्यापार. । 
खुला पद्र पु० त्रीचें पवि आचरण ॥क्कढ . 


आचरणाची पावेत्रता, खुला हिशेब पु० स्वच्छ, 
सरळ, आणणि बिनल्जाडीचा हिशेव. खुला कद 


स्री० श्‍कडे तिकडे हिंडण्याची मुभा जींत आहे 


अशी केंद, 

खुला पु० मोठ्या आकाराच्या आणि पांढऱ्या 
कवडींची एक जात. [ बुराडेःपदा. 

खुलाड, खुलांडे न० मागें “ खुराड, * 

खुलाविणें वर “ घुलविणें ? पहा. 

खुलास [ अ० ] वि० १ उघडा, मोकळा, 
मयादा नसलेला (प्रदेशं, पटांगण, घर,३०).२मुक्त 
केलेला; बंधमुक्त, २ उघड्या दिलाचा; मोकळे- 
पणानें बोलणारा. ४ चोरटा, युप्त, करिं ल्प- 
विलेला नव्हे अस्ता ( कारभार ), 


खुलासा [ अ० घुलासाह ] पु० १ आहय, ; 
इवेचार, २ उद्देश, वेत. ३ घोरण ( भाषणा- ! 


दिकां्चि ). ४ मोकळेपणा , उघडेपणा (स्थळाचा); 
याच्या उलट “कोंझटपणा.? ५स्प्शकरण, उलगडा, 
( उदाहरण, छाक, इ०चा ). & रुलाश्ाचा 


चवि० १ उघडा, न ल्पावेलेला, स्पष्टपगानें सांगे- 


तलेला [कॅ० वोळून दाखविलेला. 


जी २ अनियेतरित, 
मोकळा (देखावा, जागा, ३०), ।' 


खुद, खुप[ फा० खूष ]वि० ९ ञनंदित, २ : 


संतुष्ट नृप्त,्तमाधान पावलेला ,३आनंददायक ,संतो- 
प्रकारकं.&ऱुषख(-खा-)त न ०सुंदर अक्षर वळ. 


मदार होणे. खुषखबर खी० आनंदाची वातमी, 
खुषखररी(-रे-) दी खी ० स्वेच्छेने केल्ली खरेदी; ' 


दुसऱ्याच्या प्तख्तीने किं०मिडेने केलेली नव्हे अशी 
सरंदी. खुषबो, खुपबोयी [ फा० खूपनयो 
(वास)] स्त्री ० सुगंध .पुषमजी स्त्री० १ पर्संती .२ 
सैतोषाची दात्त.३मनाची प्रसन्नता, खुरामस्कऱ्या 
सुं०१वरिष्ठाची किं०समथांची मजी प्रसन्न करण्या- 
साठा किं आपणावर वत्तावी म्हणून जो गमती 


र. 


खुशी 


: करतो किंठ 


। 

| विनोदी भाषण करतो तो. २ 
। वरेष्ठाला किं० समर्थाला खुश॒ करण्यासाठी होस 
| 


ही ठेवून देतो तो. ३२ धन्याचे मनोरंजन कर- 
प्यासाठों सुद्दाम पगार देऊन ठेविळेला नोकर. 
। खुदामाज स्त्री०्गंमत; गंमतीचा खेळ; आनंददायक 
भाषण ,३० .खुद्दामाज्या(- जी-)पु०१रंगेल मा णूत. 
२ विनोदी माणूस. २ खेळण्याचा शोकीन माणूस. 
, खुदारज बंत(-द्‌ .) वि० कांही सांगितलेले काम 
। मनापासून म्ह० न चरफडतां करावयाला सिद्ध 
अतल्ला, खुशरजावंती(-दी)स्री ० कोणी सांगि- 
। तललें काम करावयाला तत्परता . खुशवख्त पु०, 
। खुदावस्ती स्री” आनंदाचा किं रंगेल्पणाचा 
। समय; प्रसन्न चित्तवृत्तीचा काळ; उ० धन्याची 
खुशवख्ती पाहून बढतीबद्दल विनती करावी. 
खुशवख्त ।वि० खाऊनपिऊन सुखी ( अज्ली 
कोणेकाची श्थाते ) किं० अशा स्थर्तातील, 

खुष्यामत(-द) [ फा० खूपामद्‌ ] स्त्री ? 
लाळघोटेपणा , थुंकीझेलेपणा .२आपल्या कार्यासाठां 
दुसऱ्याची केलेला आजंवें.खुःशामती (-दी) विर 
लाळघोठ्या , थुंकीचाट्या ,पिकदाण्या . 

खुदा [ फा० खूष ( आनंदी )--हाल 
( स्थाते ) ] वि० प्रकृतीचे भारोग्य, चरितार्थी- 
। संबंथानें स्वस्थता, ४० वावतींत सुखी. क्रि० वि० 
| निःइंकपणें;विनधोकपणें; न कचरतां .& खुद्याल- 
| 
1 


चंदु पु०रंगेल गडी;ज्याला कशाचीच चिंता किं८ 
काळजी नाहीं असा. 

।_ खुशालणें [वर “ खुशाल ? पहा] अ० क्रि 
। आनेदांत असणे; निश्चित स्यितांत असणें; पुख- 
 स्थि्तांचा अनुभव किं० उपभोग धेत असणे, 

। खुशाली [वर ' खुशाल ? पहा ] स्थी८ 
| खुशाल असण्याची स्थिति; निश्चितता; शरीराची 
नीरोगिता . 

: खुशी, खुषी [ फा० खूप ] विर संतुष्ठ; 
। आनंदित; तुष्ट; कबूल, खी० ९ इच्छा, मजी. २ 
। कवूली. २ मनाची प्रसन्नता.  खुद्यींत गाजरे 
| खाणे मुखंपणाच्या चेष्ठांनो आनंद व्यक्त करणे. 
| 
| 
1 
। 


खुशीचा सोदा पु० स्वतंतोपानें केलेला सौदा. 
दुपऱ्या कोणाच्या सस्तीने, कि०्यामहानें, किंठ 
, मिडेषातर केलेला नव्हे तो सोंदा. 


खुसखुशीत 


८०2 


स्ून 


सुसखुक्तीत चि० खातांना दांतांखालां सहज 
मोडेल किं? चिरडेल अता. 
खुसपट, खुसपुट न० भांडण उत्पन्न करण्या- 
साठा मुद्दाम काढलेली कुरापत; निरर्थक हरकत; 
एकाद्याला चिडविण्यासाठीां किं० राग आणण्या- 
साठो काढलेले त्याचें खरे किं० खोटें रहस्य क० 
कांही युपित. २ सुरळीतपर्णे चाललेल्या कामांत 
कांहों तरी हरकत काढणें किं० कांद्ॉ. विश्व उप- 
स्थित करणें. ३ क्षुद्र कॅं० निराधार दोष. 
काढणें, रचणें, इ०. &खुसपटया वि० कांडी 
तरी दोष काढून विघ्ले उपस्थित करणारा; कांहीं 
तरी निमित्ते काहून काम वंद पाडणारा; हरकती 
आणणारा 
खुसपर्ण, स्वुपसण स० फ्र० एका वस्तूत 
दुसरी वस्तु जोरानें ढकलणे, सरकावणें, रेटणें, 
कैं० शिरकावणें [२ मूबांतारषा 
खुळकट वि० २ वेडा खुळा. २ अधवट वेडा 
स्ुळखुळ क्रि ववि० घागर्‍या, लहान घंटा, 
वाळलेल्या वाटाणा इ०च्या शेंगा, ह्या हालावेल्यानें 
उत्पन्न होतो जो त्वाने त्या ध्वनीनें सहित अज्ञा 
रीतीने ( वाजणें, ३० ), 
खुळखुळा पु०,खुळखुळणें न०जें हालविल्यानें 
खुळखुळ अत्ता “वाने होतो अलें मुलांचें एक खेळणे. 
खुळखुळा वि ० हालांवेल्यानें घुळखुळ आवाज 
ज्याचा होतो असा ( पदार्थ, -काठी, सोटा, 
आंगराळ, इ० ). पु० घोड्याला मंडळावर वरते 
समयीं त्याला वेळोवेळीं इशारती देण्यासाठीं वाज- 
वितात जो खुळखुळ वान करणारा पदार्थावेशेप 
ता. &छदातांचा (क० तांडाचा)खुळखुळा होणं 
दांत ढिले हाऊन हालत असणें 
स्ुळखुळावण स० क्रि० कांहीं पदार्थ हाल- 
वून खुळछुळ अता आवाज उत्पन्न करणें. २ दांत 
आणि ताड धुऊन रवच्छ करण्यासाठो तोंडांत 
ण्याचा चूळ भरून तं पाणी कांहो चलन- 
ावशपान हालावण [ “खुळगा? पहा 
खुळगट न० रंडा ( तुच्छतेने ). खाला 
खुळगा पु० रेडा, टोणगा 


क्रि० 


खुळपट, खुळपटया वर खुसपट, ? * खुस- । 


"ऱ्या >पहा [ अडाणी; वावळट 
खुळतर, सखुळखरं, वि वेडा अर्धवट वेडा; 


खुळा वि० वेडा, मख, अडाण्यासारखा वाग- 
णारा. पु० रंडा, टोणगा. & खुळा किं० वेड 
ऊस पु० ? उसाची एक जात. २ उत्तासारख 
एक औषधी झाढ. खुळा किं० वेडा मुरा पु? 
९ मधुरा नामक जो रोग त्याचा एक प्रकार.२ एक 
प्रकारचा ज्वर. खुळा पेलला पु० राजापुराकडे 
चालणारे एक नाणें; असले सुमार सातशे पेस 
म्हणजे एक रुपाया होतो. खुळा वेडा वि० मूख 
आणि अजागळ. खुळे वेडे पोटचें आणि चिंब- 
पोल शेतचे आपलें मूल वेडे असलें आणि 
आपल्या शेतांतील धान्य चिंवलेलें म्ह० फोलकट 
असलें तरी तें टाकून देणें वरोबर होणार नाहों 
ह्याच अथाची दुसरी म्हण *' चिंवचळे शेतचें 
आण थोट्पांगुळ पोटच ?? 

खुळावणें अ० क्रि० बेडा होगे. 

खुळ्या पु० रेडा, टोणगा. 

खूट [ म० लुटणें ] स्त्री० उणेपणा, तोक 
पणा, कमीपणा ( जरूर असलेल्या परिमाणांत ) 
क्रि० पडणें, येणें 

खूट, खूट पु ०अंगरख्याच्या वाहीखालां चुण्या 
करून यावर पट्टोसारखी शिवण त्रातलेली 
अस्ततेती 

खूण स्त्री: १ चिन्ह; एकाद्या वस्तूचे दरक ; 
वोधक, किं० सूचक जें कांहीं तें:निशाणी.२ युप्त- 
पण आपला आभेप्राय दुसऱ्यास कळावा म्हणून 
ज्या हात पाय,डोळे इ०च्या हालचाली त्या प्रत्येकं 
सेंकेत .&खूण 'धरणें लक्ष्यांत ठेवणें खूणखाण सूत्रा ? 
ए०व०; खुणाखाणा स्री अ० व० खणाविणा 
खूणगाठ स्थ्ची० एकाद्या कामाची ।॥क० माणसाची 
क पदार्थांची आपणास आठवण व्हावी ॥्के८. 
रहावी म्हणून धोतराच्या किं० लगड्याच्या पद- 
रास जी गांठ बांधतात ती; क्रि० बांधणें आमच 
“ मराठी भाषेचे वावप्रचार, ग्हणी, इ० ? ळ८ 
१७८० पहा खूणसुद्रा स्प्री० कोंणत्याहा प्रका- 
रची केलेली खूण 

खूद पु० अरुंद गळ्याचें गाडंग,-ज्यांत भंडारी. 
लोक ताडी भरतात. 

खूद वि० खासगत. वर खुद * पहा 

खून [ फा० खून्‌ऱरक्त ] पु० १ रक्त. २ 
हत्या प्राण्याची किं मनुष्याची. २ मनुष्याची, 


« स्तूप 


हत्या; मनुष्यवव. & खून चडणे? केलेल्या खुना- 
मुळें अंगावर उन्माद येणें. .२ केलेल्या खुनामुळे 
वेड लागणें.२ केलेल्या खुनामुळे आणखी खून कर- 
ण्याकडे प्रब्रत्ति होणें. खूनखराबा पु०खून आणि 
नासाडी; नासवूस; जाळपोळ;वेचिराखी .खूनमाफ 
पु०, खूनमाफी स्त्री० केलेल्या खुनावद्दल मांफी. 
स्वूष [ म० खुपणें ] स्त्री १ 
( डोळ्याला येते ती ). २ ठणका. २ वेदना 
खूब, खूप [ फा० खूत्र ] क्रेट 1वे०१ पुष्कळ 
प्रमाणांत, फार. २ संख्येनें पुष्कळ. वि० सुंदर. 
उपर तो खूब बनी, अंदरकी बात राम जाने 
वरून ती सुंदर दिसते पण नीतीने ती कशीं आहे 
कोण जाणे ? पवितरपणाचें डोंग करणारा पण दुर्व- 
सैनी [्के० व्यमिचारिणी अश्या स्त्रीचे हें वर्णन 
आहे. खूब (-प-)तराशी क्रिगवि०सुंदर रीतानें; 
भपकेदार रीर्तानें; ऐटींत; झोकांत . 
खूम [ अ० कोमून्च्जाते, टोळी ] पु० २ 
एका देशांताल किं० जातातील लोक समुच्चयानें. 
२ एका कुटुंबांतील माणसें समुच्चयानें. ३ 
टोळी. & खूम, खूमदार पु० ९ गांवां्ताल मुख्य 
क्ॅं० नायक किं० अग्रणा. २ सभ्य माणूस;आव- 
ख्दार माणूस; प्रतिष्टित माणूस. खूमवार क्रि० 
वि० एक एक टोळी रकि० संघ ॥के० कुटंब घेऊन 
धरून, [क० मनांत आणून 
खूर [ सं० खूर ] पु० १ पंचनख पशूच्या 
ठय़तिरिक्त जे पशु त्यांचें पाऊल. २ बाज, पलंग, 
टेबल, खर्ची, ३० चे जे पाय ते प्रत्येक .२ चुलीच्या 
किं० वैलाच्या माथ्याला जे तीन [के० चार उंच- 
वटे अससात , ज्यांवर भांडे टेकत, ते प्रत्येक. ४ 
तळशी बरृंदावनाच्या माथ्याला जे चार उंचवटे अस- 
तात, ते प्रत्येक.५ वासरू जन्मतां त्याच्या खुरांना 
जो निरुपयोगी पदार्थ असतो, आणि जो काहून 
टाकावा लागतो तो.& जेथे गाय व्याली त्तेथंच 
खूर खांडाव जेथ गवंघ्च उपास्थत झालेल असेल 
तेथेंच त्याचे निरसन केले पाहिजे. पुक खूराचा 
नि ज्याचा घूर ६(न अधुक मळून झालेला 
नसतो अता ( पशु ); उ० घोडा, गोढव, ६३० 
च्या उल्ट,दरोन खूरांचा; उ० गाय,झ्वेस,वकरा 
३०.खूरमुंडी स्त्री माग * घुरसुडा * पहा 
खृद्द [ फा०खूष ] वि० मागे “ खुश * पहा 


खुपण्याची व्यथा 


खूळ न० १वेड.२माथाफिल्पणा .३छटारू ,दरोडें- 
खोर, किं० बंडखोर जे लोक त्यांची टोळी .४वरील 
प्रकारच्या लोकांनी केलेली नासाडी, जाळपोळ ,वि- 
*वँस्त,इ०.५ वर्राल प्रकारच्या लोकांची स्वारी [क० 
घाड. $चालं होणाऱ्या कामांत ॥क० चाल कामांत 
आणलेले विघ्. &8 खूळ पिकणें वंड इ०, उपस्थित 
रकिं० प्रकट व्हावयाच्या स्थिर्तास किं० देस येणें. 

खंक स्त्री १ खोकणें. २ खोकण्याची उसळी. 
क्रि लागणें. 

खंकटें न० १ रचलेला व्यूह. रयुक्ति,हिकमत. 
३ त्रासदायक काम. ४ चरितार्थांसाठो कराव्या 
लागतात त्या नानाप्रकारच्या उलाढाली .५लचांड , 
विघ्च. ६ अव्यवस्था, गोंधळ. ७ मागें लागलेले 
शुछकाष्ट. ८ कामांत उपास्थत झालेली गृंतायुंत .& 
खंकरेखोर वि० २ लांडे उपस्थित करणारा. २ 
नानाप्रकारच्या उलाढाली करणारा 

खेकड;खेकडें न०,खकडा पु० जलतान्िध्यात 
राहणाऱ्या एका प्राण्याचे नांव. & खेकडा मेकडा 
वि० कुरूप, ओबडधोबड (माणूस;जनावर,वत्ठु) 

खंकणं अ०क्रे० ९ दांत ओठ खाऊन ओर- 
डर्गे: चरफडत बोलणें. २ एकाद्याच्या अंगावर 
ओरडणें, त्याच्यावर ताशेरा झाडणें. २ खिंकाळणे 
( घोडा, गाढव, ३० ना ). ४ खोकणं 

खेकरमण ,खकाटणें अ०क्रे०्णकाद्याच्या भगा- 
वर वस्सकिनी ओरडणें किं०अस आरडून बोल्णं 
२ एकाध्यावर ताऱेरा झाडणे किं० त्याला रागे 
भरणें 

खेकाटणें अ० क्रि खं खे असा कंठांतून 

काढणे किं० असा शब्द काढून बालणं 

खेकाळणें, खंखाळणें अ० क्रि? ९ घांडा, 

गाढव, इ० नीं ओरडणे मुलांनी आनंदानें 


मोठमोठ्याने बोलणें, हसणे, [कि०1खदळण 
खंगट न? एक लहान मत्स्यावशेप (परंछु ता 


मारून आणल्यावरच त्याला हा शब्द योजतात ) 
& खेंबटखाऊ पु० एक शिवी देण्याचा शब्द; 
मांसभक्षक ( निंदेंत ). [ खोर* पहा. 
खंगटे, खंगटेखोर मागें * खंकटें, * ' खेकटे- 
खेंगाळा पु०तांबड्या रंगाचा एक मत्स्याविशेष . 
खेचणी [ म० खेचणे । स्त्री? खेचण्याची 
क्रिया. खाली ' क्लेचणें ? पहा. 


कय 


[हिं० ब्वेचना 


खेचणे ] स० क्रि० ९ ओढणे, 
वरणे, 8 खचून धरणे हेका धरून वसणे. 
खेचणे स० क्रि० रेरणे, ढकलणे. 
खेचर [ सं० ख ( आकाश ) ५ चर(जागारा , 
चाल्णारा ) ] पु० २ पक्षी, २ आकाशांतील 
नक्षत्रे प्रत्येक. २ गंधर्व, 


आणि पुरुष बांच्या संयोगापासून झालेला थ्ययुः 
(विशेषत:) धोडी आणि नर गाढव यांच्या संयो- 


गापासून झालेला - प्राणी. & खेचरी संत्रा 46663: व की $ 2 
डे ; उ० नोकररांसाठां मला गोविंदपंताकडे शभर खेटे 


स््रा योगसावनांतील एक संस्थाना शेष, म्ह 


'गात्रांची एका विशेष प्रकारची मांडणी किं०रचना, | 
खेचाखेच स्त्री” £ ओढाताण. २ अतोनात , 

: गर्दी. खेटेघाल्या वि० वारेशची 

: उप्रसन्न रहावी म्हणून त्याच्या भेटीस वारंवार 

किं० वसविण्याताठो त्याच्या सांध्यांत घातलेला ी 

संकेत- ' 

पाळणे, पंभाळणें, 


डोटी किं० गर्दी. 
खेबट सा २ पदाथोच भाग घट्ट करण्याताठां 


चकडा; पाचर. २ सक्तेतस्थान ० 
समय; क्रि० करणें, ठरविणें, 


२ खेटा, पुढें * छ्वेटा? पहा. ४ अड्डा, ५ गर्दी. 


ख्रेटक न० ढाल ( ल्ढणाराची रज 
खेटणी स्त्री १ खेटण्याची क्रिया, खाला 


* वेरणे ? पहा. २ वल विणतांना कोष्टा वाण्याचे । 
वागे ठासतो ता क्रिया. ३ कापडाची वीण,४रेटणें, । 
*  खेटणें स० क्रि० १ आक्रमिणें, उल्ंविणे; उ० । 
भो पांच कोश्यांची मजल खेटड़ी ॥क० पछा खेटला. 
२ दूर किं० बाजूस सारणे, लोटणे ? किं० ढकलणे. | 
अ2० क्रि जवळ येगें; मिडणें; । 
गनीम शहराशी येऊन खेटला. | 
खेटर, खंटर म० १ जोडा, वाहाणा, ६० | 
नत ( निंदेनें ). २ तुच्छ केंन्टाकाऊ पदार्थ : 
( निंदेनें ). & चांभाराच्य़ा देवाला खेटराची 
ब्रूजा डाड माणसाचें पारिपत्य कठोरपणानें करणें | 
अर्र असतें; दुष्ट माणसाशी निर्दयपणे वागले 
पाहिजे. आमचे * म्हणीविषयाो 


पिकरणें 5 उ० तों 


आकाषण, २ हट्टाने एक पक्ष धरून बत्तर्णे; हेका । 


: रांनो मारून केलेली मारामारी. 
। शेव्यागाळी देऊन झालेलें भांडण ढ् 


५५०९८ स्ती 


खेटर तुटो मला काय तुझी किन्याची पर्वा रसेटर- 
खाऊ वि"०जोड्यानें मारला जाण्याच्या ल्ययर्काचा 
( मनुष्ये ). खेटराखेटरी खी० ? एकमेकांना ्लेट- 
२ एकमेकांना 


खेटा पु० ए० व० १ एकाद्या ठिकाणाप्रत 


! केलेडी यावा. २एकाद्या. स्थळापर्येत घातलेला फेरा . 
खेचर पु० घोडा आणि गाढद यांच्यांताल अरा । 


२ गर्दी, खेचाखेच. खेटे पु० 
येरझारा .२ एखाया माणक्षाच्या 


अ० व० २ फेरे, 
भेटीसाठो घातलेले 


फेरे, केलेल्या येरझारा, किं० त्याच्या भेटीला 


गेल्याचे . प्रसंग (' सफळ किं० निष्फळ 3; 
घालावे लागले; उ० त्या पोरांच्या ल्झासाठो मला 
हजार खेटे घालावे लागले,&खेटाखेंट स्री ० दाटी 6 


मर्जी भापणावर 


जाणारा. 
खेड स्रा०वाटोळ्या आणे जड टोकाची तरवार. 


/२ 


खेड ख्री० १ मिसळ; भेसळ; मिश्रण;उ० या 


: आंब्ेमोहोराच्या तांदुळांत थोडीशी पटणांची खेड 
; आहे. २ मिसळीसाठो घातलेला पदार्थ ( त्याच 


जरातांचा ). २ म्हातारा माणूत ( तुच्छतेने ).& 
खेडखर वि०मिसळीचा ह्मळ्ज्यांत हल्क्या दर्जाच्या 
पदार्थीची भेसळ आहे भसा ( तांदुळ, डाळ,इ०). 
खेडणें स० क्रि० १ ओलांडणे, २ आक्रानिणें. 
२ गांठणें, “पर्यंत भिडणें किं० मजल करणें. 
खडवळ इ० खाला * छेड ? मध्यें पहा. 
ह खडा पु०, खेड न८ ९ खरखरीत किं०ओवड- 
धोग्रड विर्णाचें वद्न किं० तश वक्माचा शिवलेल्य 
कपडा, २ प्रेतावर घातलेले व्र. 
खेड। पु० उगाख जो साधा शेला तो. 
खेडे न० लहानसा गांव ज्यांत प्रायः शेतकी 
गरणारेळोक, राऱतात. ७ टेगाव न सेल. 


2 


खेडेगांवचा 1ाव० गांवढळ., खेड्या वि० गांवढडळ ौ 
खेडवळ, खडवाळ वि खेड्यांत राहाणाऱ्या 
माणसासंबंधाचा; खेड्यांत दिसणारा किं० आढळ- 
णारा कॅ प्रचालित 
ही [ सं० 

धंदा, & उत्तम 
नोकरी ( केर 


क्षेत्र ] स्वी ० शेतर्का; शेतकीचा 
खेती, मध्यम व्य़ापार, कानेष्ट 
चाकरी ) आवरूनें आणि प्रातें- 


खेद 


ऐ्टितपणानें आयुषय धाळविणे असेलं तर शेतकी 
करावी; त्याच्या खालचा व्यवसाय व्यापार; 
आणि सर्वात कनिष्ठ प्रकार नोकर्रांचा. वि ० 
शैत्तको काम करणारा. 

खेद [ सं० ] पु० २ इष्ट पदार्थ न मिळाल्या- 
सुळें किं०्गमावल्यासुळे वाटणारे दु:ख किं० अनिष्ट 
प्राप्त झाल्यामुळें वाटणारे दु:ख; विषाद. २ 
बकवा, श्रत्र. २ इंद्रियांवर नियेत्रणा नमणें, ४ 
पश्चात्ताप, &पकाद्या गोष्टीचा खेद मानणें 
ती मनाला लावून घेगें; तिच्याबद्दल हळहळत 
किं० हुरहुरत असणे ॥किं० वसणें. 

खदडा, खंदाडा वि० ९ कुल्म ( मनुष्य 
किं जनावर ). २ कुलूप ( अवयव किं० गात्र ). 
२ खट्याळ, द्वाड, खोडकर, उनाड ( पोर किं० 
दनावर ). ४ हट्टी, हेकट, हेकेखोर. 

खेदडा पु०१गाढव,२ गथ्वा,-माणसाला शिवी. 

खेदविणं [ म० खेद; खं० खेद ] ल० क्रि 
दु:खी करणें; उपद्राविगें; सतावि्णे; छळणे , 

खेप खी० १ एकाद्या स्थळाप्रत जाऊन येणे 
( क्रि करगें ), २ एक फेरी, २ नियमित काळा 
किं० क्रतूंत बाहेरून येणारा किं० वाहेर जाणारा 
भाल, ४ वेळ, बारी, प्रसंग; उ० पाहिळी खेय 
सर्वांची चुकतेच, दुसऱ्या खेपेला तुला ती मळ- 
खांबाची उडी सावेल; उ० .ह्या खेपेला तूं जा, 
पुढच्या खेपेला मी जाईन. ५ एकाद्या रोगाचे 
किं० साथीचे स्थलविशषीं आगमन किं० प्रादुर्भाव 
( येणें ).& खेपेसरशी ॥%० वि. त्याच लपत; 
टक्राच खेपेंत; मुद्दाम हेलपाटा न घेतां, लेण्या 
वि० दुसर्‍याच्या कामानेमित्त जो खेपा करतो तो 
( ओझा वाहाणें इ०सारखीं ), 

खेपणें अ० कि० अडणें, कुंठित होणें. स० 
क्रि० अडविणे, थांताश्रिणें, कुंठित करणें. 

खेपाटा [ म० खेप ] पु० ? निरर्थक किं 
निष्फळ फेरी; फुकट हेलपाटा. २ आत्ते भायह; 
दूसन्याला दलास येण्या इतका आमह, हट्ट, कि० 
हेका ( क्रि० करणें ), ी 

खंबडा,खंबुडला वि०१कुरूप (माणूस, लना- 
वर, पदाथ ). २ अव्यवास्थत; अनियमित;वाकडा 
तिकडा;उ०जीभ लावल्याने दांत खवडे येतात... &. 
खेबडा लेबडा वि० खेंवडा (वरच्या तर्व अर्थी ), 


प्डठ १9 


टााडाययानाळायायाडा जाड. 


*्2 


स्वब्व 


खेबराळणी [ स० खेब्राळणें ] स्त्री० दांडगे- 
पणानें वागावेगॅ किं० उपयोगास लावणें ( माणूस , 
जनावर, पदार्थ ), 

खेबाळणें स० |क्रि० अव्यवस्थितपरे ) निष्का- 
ळर्जापणे, कठोरपणें, [किं० दांडगेपणार्ने वागविणें, 
भोगणें, यो जगे (माणूस, जनावर, क्के० पदार्थ). 

खम, खव [ ल० क्षेम ] स्री १ आलिंगन; 
कवटाळणें ( देगें,वेणें, किं० मारणे ). २सास्थात, 
छऊशळ, षुशालो. & खेमालिंगन न० प्रेमाचे 
आलिंगन, खेमवेंगेस येणे १ आटोक्यांत येणे. 
२ हातांत येणे. ३ तावडोंत सांपडे. 

खर खा० १ टाकाऊ पदार्थ, २ टाकाऊ भाग, 
अन्यवस्था, उड्यापाडथ, वि० टाकाऊ ( पदार्थ 
कि० अंश ).&लेरखाना पु० अडगरळानें भरलला 
जागा किं० खोली; रद्दी पदार्थ टाकले जातात जात 
अशी खोलो, खेरमाती स्त्री १ रद्दी किं० 
निरुपयोगी पदार्थ सघुचयाने.२ नासाडी रकिं०अव्य- 
वस्था ( कामाचा किं०्कारभाराची );क्रे०करणे. 
खेरमेर स्थी० रदद किं० निरुपयोगी सामानसुमान. 

खेर पु० खाला  क्षैर ? पहा. 

खेरीज [ अ० खारिज्‌ ] वि० २ अधिक; 
अवांतर; ज्यादा; ज्यास्ती, २ वगळलेडा, बाजूस 
सारलेहा, श० यो० अ० शिवाव; व्यातिरिक्त. 
क्रि वि० टाकून; सोडून; वगडून. &खरीज 
मक्ता पु० खोताच्या मक्‍त्यांत आल्याशिवाय 
राहेळेडा जो जमीन ३०पदार्थ त्याचा सरकारांतून 
केलेला ठराव. खेरीज सुश्शाहिरा पु० सरदार 
इ०स सुशर्‍्याच्या रकमेच्या बाहेर जें वक्षीस 
देतात तें. खेरीज मिळकत स्त्नी० पगार मिठून 
आणली ज्यास्ती जें मिळतें ते. 

खेलखाना[फा०खल खानाह्‌ ]पु० १ अडगळ; 
अडगळ करणारे पदाथ. २ एकाद्या प्रसंगी पुष्कळ 
माणतें जमलेला अतल्याकारणानें कार्यात होते तो 
अव्यवस्था , २ तेन्यावरोबरचे बाजार वुणगे लोक. 

खव [ सं० क्षेम ] खी० १ आलिंगन: 
कवटाळणी, २ पधासरणें, निसटतें लागणें. &दाहा- 
णाची लाथ पुरवेळ फण मूर्खांची खव 
पुरवणार नाही शाहाण्याशीं शवुत्व झालें तरा 
फारसें नुकतान होत नाहीं, पण मूर्वांशी स्नेह 
करणें अपायकारक होतें.आपल्याची छाथ आणे 


५ 


स्वच 


(, 
५०८ 


९ 


खळवणा 


करक्याचा खव आपला हता चतक आपणाला । सारण, मरकणें ३०, २ खेळण्यासाठां नियुक्त जो 


राग भरला तर्रा चालेल पण 
स्तुतीला भुलू नये 

खव पु० अपवात; कांही आनेष्ट गोष्ट 
वाचा धाला ( येणें). क्रि० वि० तत्क्षगींच 

खवा [ फा० ] पु वल्हाविणें. वर> मारणं 
(मारणं ) 

खवा [ सं० क्षेम ] पु० आलिंगन (करण ). 
. खल पु०, न० एक प्रकारचें विणलेले कापड, 
स्रा० युरांना होता.तो एक प्रकारचा खोकला 

खलण आअ० ॥क्रे० ( माकड, इ० ) ओरडणे. 
२ एकाद्याच्या अंगावर ओरडणे. २ बोकगं. ५ 
( घोड्याने ) नाक पुड्यांतून जोरानें आणि 1हस- 
कयानें “वास सोडणें 

खळ [ सं० ] पु० ८? चित्तविनोदन, क्रीडा 
२चित्तविनोदाचें साधन ,-सोंगट्या , वुद्धिवळे 

खुलाच कांही खळणें (भोंवरा, इ० ). ४ नाटक 
इ०चा प्रयोग; गारोडी, इ०्चे हातचलाखीचे 


3७ ७ ७. 


तर्‍्हाइताच्या 


द्दे 


1 


काळ न 


ता; उ० अमावास्या आण पोर्णिमा हे 


. दिवत मुळांचे खळणीचे 


: कि० २ चित्तावनोदार्थ 


खळण [ सं० बेळदृल्णे, हलावेणे ] अ८ 
कोडा करणें.२रिकामपणांत 


' कि० [नरपयोगो कामांत वेळ घालविणे. कतंव्य न 


' करतां आळसांत काळ घालावेण 


प्रकार, ५ छ्ञाड्दि ३०चा व्यापार द्धांने केलेली . 
पे न । एक त्रा दुसर्‍या एका ज्लीच्या घरांत दोन नारळ 


यक्त ॥क० काढलेली शक्कल, ६ एकाद्या विशिष्ट 
कावाथ कलेल्या लटपटी किं० ल्टपटी, ७ खेळ- 
श्याचा पाळी. ८ खोड्या समुच्चयानें. 8 एकाद्या 
पदाथाचा खेळ करणें 2 तो उधळून 
टाकण किं० खर्चन टाकणें..२ त्याची अव्यवस्था 
करण. खळकर वि० ? खेळाडू, रंगेल स्वताची 
फेरमणूक करून घेणारा. २ खळावयाजोगें ज्याचें 
वय झाल आहे अलें '( मूल), ३ खोडकर, त्रात्य 
( माणूस ). खेळकरी पु० 2 काहा खळ करून 
दाखांवेणारा गारोडी, बहुरूपी डोंबारी, ३०; 
तमासगार, २ दशावतारादिकांचे खेळ करून 
उपजावका करता तो. खळकुडी स्त्री गंमत 
खळ; ।विनांदी चेष्टा; पोरकट चाळे खेळकू 
खेळगड,खेळगर वर “खेळकर *पहा.खेळखंडोबा 


). खेळगडी 


स्त्री लहानपणापासूनची 
जे खेळगड्या पु.० सांगितलेले किं०्करावयाचें 
काम न करतां खेळण्यांत वेळ घालावितो तो 

कोणा [ म० खेळणे ] स्थ्री5 १ कतव्य 

कार्हे ते.न करतां निरुपयोगी उद्योग करणें, गप्पा 


र 
डी 


सोंगट्या, बुद्धि 
मळ, गीजफा ३० चित्तविनोदनाचा कांह विशिष्ट 
प्रकार करणं कि चालविणे ५ भूतसचार ःअगात 
झाल्यान कांहीं तरी वेंडें वेडे चार करणें 
६ दालचाल पावणे वाहण, वाऱ्यावर उढणें 
३० ( अचेतन पदार्थासंवंधाने ); 3० ह्या किल्या- 


। भावता पाणी खेळत असतें;उ० वाऱ्यावर झाडांची 


पाने खेळत असतात. स० क्रि० मनोरंजनाचा 
काह विशिष्ट प्रकार अवलोवणें; उ० पत्ते खेळणे 
२०. खेळण रांगणे न०पु० व०मकरस्फ्रांतीच्या 
दिवशा[चा ल्लियांचा एक विशिष्ट वसा.ह्या दिवशी 
* खेळते घ्या, रांगते ध्या वाक्‍य उच्चारून 


टाकते आणि त्यांच्या बदली दोन नारळ घेते 
खेळण [म० खेळणे] न०सुलाचा खेळावयाची 
हा वस्तु; उ० रिंगणे, घुळलुळा, ३० 
खळता [ मे० खेळणें ] वि० 2 मोकळेपणाने 
॥के० न अडतां सफाईनें फिरणारा, वळणारा ,द्वाल- 
शारा, उडणारा ( पदार्थ ); हालचाली कराव- 
याल मांकर्ळांक देणारा, संकुचित न वाटणारा 
अवळपधळ (अंगरखा, बंडी,खोली चोळी, वाकी, 
इ० ), २ खेळावयाची ताक शाक्ते, किं०उत्साह 
न भोडणारा ( आजार ताप, गावर, इ० ); ३० 
रामूळा ताप आला आहे पण तो खेळता ताप आहे. 
२ खळण्याच्या बयाला आलेलें ( मूल ). ४खळत 
वार न भूतपिशाचादिकांचा एकाद्याच्या अंगांठ 
तचार ( भूतभविध्यांदे सांगण्याचे साम्ये 
*गारा ).खेळतें रांगते वि०खेळण्या रांगण्याच्या 
वयास पोचलेले( मूल ). खेळत्या देवी स्त्री० अ८ 
व दवी ह्या रोगाचा एक प्रकार 
खळवणा [ म० खेळणें ] पु० खळपण्यातारठा, 
॥ित्तविनोदनासाठो, गप्पा मारून मनोरंजन कर- 
नासाठों, किं० छुझ्यामत करून सुखावण्यासाठीं: 


खेळवणी 


ठेविठेला, वाळगिळेला ,किं०जवळ कलल्म( कोर्णाही 
माणूत कुत्रा ,पापट,खुरामस्कऱर्‍्या , वगलभर्‍चा ३० ) 

खळवणा [ म० खेळणें ] स्वी० १? वाळगलेली 
रांड; रखेली. २ पुरुषाला आपठां गोपनीय गाल्ले 
दाखवून किं० विलासक्रींडशा वणून जी स्वी पुरुषाला 
मोहांत पाडते ती 

खळावण [ म० * खेळणें *चे प्रयोजक ] स० 
क्र १ इकडे तिकडे फिरावणें किं० फिरा 
वयाचा ॥क० वहावयाची सोय करून ठेवणें. उ८ 
आमच्या घरांत सर्व भिर्तात खिंडवया ठेवून आम्ही 
वारा खळावेला आहे; उ० आमच्या धरांत आभ्ही 
वाण खळा!वेल आहे. २ चाले ठेवणें के० करणें 
काम करण्याच्या स्थितींत ठेवणें (यंत सतार ,इ०) 


५०९ 


खळशपणा [ म० खेळणें |] पु० रिकामटेकडे । 


उद्यांग करीत वसणें ॥किं० करात बल्ण्याची प्रर्त 

खळा [ म० खेळणे ] पु०शिमग्यामध्यें खेळ 
धेऊन फिरत असतात ते प्रत्येक २ कोणाचे घरा 
छत्म झाल -असतां त्या गांवचे जे शूद्र खेळ धेऊन 
तेथ जातात ते प्रत्येक. . 

खळा [ म० खेळणें ] स्त्री 2 खेळ , गंमत २ 
खळण्याचा दवस, २ खेळण्याची पाळी, ४ शिम- 
ग्याचे दिवसांताल खेळ करणारे जे ते प्रत्येक, & 
खेळा सळ) स्त्रा८ १ दृढ परिचय किं० मैत्री. २ 
खेळ; गमत. २ पोरचेशा. खेळीमेळांचा ।वि० 


मेत्रीने बद्ध;जिवलग.खेळीमेळीचा 'क्रि० 1वे० । 


खेळांत ,गमतीने डत 9 
खळ्या | म० खेळण ] पु०१शिमग्यांत [० 


लाच्या प्रसंगी खेळ करणारा किं० करीत हिंड- 


णारा. २ संदा खांड्या कर्रात असणारा माणूस; 
ब्रात्य. २ भांडणे चेतविणारा. ४ चहाड्खोर 
खे स्त्री० 2 अहदंपणा, वढाई ( मोडणे 
श्रिणें ). २ नाठाळपणा ( जनावरांचा ) 
खेबन पु० फार दिवत रेंगाळत राहिलेला 
खोकला, &खेनकरी पु० फार दिवसांच्या खोक- 
ल्याने जर्जर झालेला माणूस. “ खैनकरीण :स्री 
खर पु० ण्क जंगळा कोटर] वृक्ष &खरभंट, 
खैरंभट पु० १ कोणीही बळकट माणूस. २ 
अडाणी भट. किये र 
खैर [ फा० ] खी० ? सुसत्याति; आरामाची 
क्रॅ० सुखाची राहार्णी. २ सुदैवाचा फेरा; सुरै- 


जिर- 


* सुखास्थात असणे 


स्व 


वार्चा गोष्ट.&रवेर असणे मन आणि शररार यांची 
खरतसल्ा पु०, स्त्री ? 
स्नेहभाव, मैत्रीचा संबंध ( पत्रांतील योजना ) 
२ वस्तूचा पूण अभाव; खडलडाट; उ० पाण्याचा, 
अन्नाचा , दाण्यांचा, पेश्याचा, खैरलला 

खरा पु० जोंवळ्यावर पडणारा एक रोग 

खरा [ म० खंर; सं० खादिर ] वि० £ 
काळतर; तपकिरी. २ तांबड्या प्रछभागावर पांढरे 
ठिपके असलेला किं० पांढऱ्या पृष्ठभागावर तांबड 
1ठपके असलेला ( कांहीं पदार्थ ). ३ भिन्न रंगी 
वेगवेगळ्या रंगाचे (डोळ, ३० ). &खरा खवुतर 
न० खेरा रंगाचे खवुतर. खेरावांडा वि० 
काळ्या आण तांत्रज्या ठिपक्यांच्या मिश्रणाचा 

खरात [ फा० ] स्त्री० ९ फकोरास मुंसल- 
मान लाक थमांथ जं द्रव्यादि देतात तें. २ मज्ञी- 
दाच्या खचासाठी किं० फ्कारांस द्रव्यादि देण्यां- 
साठा ज्या जर्मांनी वक्षीस दिलेल्या असतात त्या 
सयुचयाने. &खराती वि० 2काऊ; विन किम- 
तीचा ( भमार्थ जे दिले जाते तें वह्ठुधा टाकाऊ 
असत यावरून ). खरा ज्ञेरी एवे० टाकाऊ 

खरा स्थी० २ चांगल्या वांधून न काढलेल्या 
वाहर!तून पाणी काढण्यासाठी राहाटाला आधार 
जे खांब रोवलेळे असतात ते प्रत्येक ( ते बहुधा 
खैराचे असतात ). २ गर्व, ताठा, जंभ. उ८ 
रामभाऊची खैरी मी काल चांगली जिराविला 

खयत [फा०] स्त्री० सुखस्थिति;कुशल; क्षेम 

खलाट1(-०) स्थ्वील्वर ' खालार्टी ? पहा 

खद्या [ म० खस, खर्वात ] वि० 2 द्वाड 
उपद्रवी, २ अपद्वाकुनी; पांढऱ्या पायाचा 

खस पु० मागे * खवास ! पहा 

खा पु० ९ विश्व, हरकत. २ उच्चाटन (स्थाना- 
पासून ). खोखो हा मुलांचा खेळ आहे. त्यांत 
एक धावणारा सुलगा असतो. त्याच्या मनांत 
ज्याला उठवावयाचें असेल,त्याला तो * खो * असा 
शब्द उच्चारून उठावितो आणि आपण त्याच्या जागीं 
वसतो, मग हा उठाविलेला गडी भावावयास 
लागतो. यावरून “एकाद्याला खो दणें२म्ह० त्याला 
त्याच्या अधिकारापासून न्रष्ट करणें, ॥० कर- 
ण्याची खरपट करणं, ' खां घालण ? म्हणज 
एकाद्या सुरळात चालल्ल्या कामात [विघ् आणण 


खोईण ५१० स्वोन्चट 
खो येणें, खो मिळणें, न्हणजे प्रतिबंध होणें किं ! . खोकाळे न० डोकें, टाळ्वें, वोडकें, मागे 


उच्चाटन हर्णे. 

खाडण खी० मासे पकडण्यासाठो पाण्यांत 
रोवून [के घट्ट बांधून ठेविलेली बांबूच्या पाती , 
वांभळींच्या काटक्या ,इ०ची पाटी. 


! * खाकोळें ! पहा. 


खोका(-खा-) वणे अ० क्रि? खो, खां 


ति 


असा आवाज करून पडणें (पाऊल; किं०्कांहीं जड 


, पदार्थ ). 


खोक स्थी० १ कांडी पदार्थांचा डोकें इ०वर , 
आघात झाल्यामुळें जे क्षत पडतें ते. २ खोक- , 


प्याची लहर किं० उसळी ( येणें, उठणे, ३» ). 

खोकड स्त्री मुलांचा एक खेळ. 

खकड पु०, स्त्री”, न० ९ कोल्ह्यासारखं 
एक जंगली जनावर. २ म्हातारपणामुळे र्कि० 
'जन्मतः कुरूप ,॥्के० प्रमाणरहित गात्रांचा माणूस 
त्री, गाय, म्हैस, ४०. ३ नापीक किं० कमी 
कस्ाची जमीन. 

खोकडी स्थी० सुखाची एक बाजू गाल. 
छखोाकळर्डी रंगविणे किं० गुंगावेणें गालफडांत 
चपराक मारणें. ' खोकाड ? असाही राब्द ह्या 
वाकप्रचारांत योजला जातो. 

खोक (-ख-) णें अ० क्रि» कास रोगामुळे 
कंठांतून खो, खो;असा शब्द करणें किं० काढणें, 

सोकर, खोकड वि» १ जॉणं, फुव्का, 
तुटका. २ नादावेत, 

खोकला, खोखला पु० कास म्हणून जो रोग 
आहे त्याचेमुळें कंठांतून खो खो असा शब्द काढावा 
लागण्यार्‍ची प्रव्रात्त , (किं ०अद्या प्रवृत्तीचा काल. 
गळा कापला ,खोकला गेला, ( ० मिटला, 
रकिं० वारला ) मूळच्या संकटापेक्षा त्या संकटाच्या 
निवारणाचा उपाय आधक भयंकर असल्यास 
तो उपाय करणें मूखपणा होय. 

स्थोकस, खोखस न० धान्यांतील पोकळ ग्ह० 
चांगले न पोसलेले-दाणे. 

खोका, खोखा [हिं०] पु० १ ज्या हुंडीच्या 
कागदावर धन्याची भरपाई ल्हून घेतात तो 
कागद. २ हुंडी दिल्याचें सूचनापत्र. ३२ हाकाल- 
पट्टी, वडतफीं, ( येणे, आणणें ). ४ रदी कि० 
मोडकी पेटी. ५ लाकडी वारदान ( पेटीसारखे ). 
६ पेटी ( तुच्छतेने ). 
र उ न० १ तोंडाची एक बाजू ; गालफड. 
चहत हर ओवडधोबड आणि डागळलेल्ा 

ताड, मार्गे * खोकडी २ पहा. 


खोखो पु मुलांचा एक खेळ. मागे * खोपटा! 
खो खा क्रि० वरि० मोठमोठ्याने ( हसणे, 
खिदळणें ). स्त्री» खोकण्याचा सपाटा; उ८ मधां- 
पासून त्या म्हाताऱ्याने काय खो खो ऱचालविली 


आहे तरी ! धक आहो. 

खोागळा पु०, खोंगळो स्त्री० चर पाट पन्दळ . 

खोंगा पु० दाणे इ० व्यावयासाठों हातार्‍ची 
बोटें जुळवून आणि आखडून करतात तो पसा. 

खोगी स्त्री युडव्यांत डोकें खुपसून बसण 
( घाल्णे, धाळून व्रसणे ). 

खोगीर [ फा० ] न० घोडा वगैरेंवर वसा- 
बयासाठा जें कांहो विशष प्रकारचें आसन केलेले 
असतें ते. &खोगीर भरती स्त्री केवळ संख्या 
झे? आकार फुगावेण्यासा ठां घेतलेले पदार्थ किं? 
माणसें, खोगीर मऊ आणि जाडी करावयासाठा 
त्याच्या आंत धिंध्या, केद, इ० अन्य कामाला 
निरुपयोगी पदार्थ भरलेले असतात. ह्यावल्न 
€ छोगीर भरती *चा वरील प्रमाणें अर्थ झाला. 

स्थो'च, [ नंद भाषेंतील शब्द ] वि० ह्ल्क्या 
किंमतीचं , 

खोच खोच खी० १ तडाखा, रट्टा, 0 
मुळें होणारी जखन २ अक्या जखमेचा वण. २ 
भिंत इ०मध्यें खोचून किं० शिरकावून घातलेला 
पदार्थ ( खुंटी, ३०) किं० त्या पदाथांचे बाहेर 
राहिलेले [किं ठेविळळें टोक. ४ ( व्यापारांत ) 
वूड, ठोकर, नुकसान. ५ धुस्सा, राग; ३? 
माझ्याविषथीं तू मनांत उगीच खोच धरली 
आहेस. ६ गायनांतील कंठाचा कंपविदयप. ७ 
भाषणादिकांतील घुबी किं० मर्म. & खोचसखाच 
खी० भापणादिकांतील घुब्या समुः्यानें. 

खे चकाल वि० आकुंचित, तंग. 

खोचट [म० खोच ] खी० ९ पल्पी,$९%- 
२ पदार्थांचा पुढें आलेला भाग र्कि० टॉक 
( लागणें ). ३ ( व्यापारांत ) ठोकर, हानि; 


' सुकसान, 


: स्वोचटणें 
खोचटणें अ० क्रि? पदाथाच्या पुढ आलेल्या 
भागाला क्ह्यादि अडकणें किं० अडकून फाटय 

खोचण [ म० खोचणें ] स्त्री० १ ल्तरिवांच्या 
नेसलेल्या लंगज्याचे ओचे . २ नेसलेल्या लगड्याचा 
कमरेशीं खोचलेला भाग 

खोचणें, खोचरणें स० क्रि १९ खुपसण 
खुर्बीदार भाषणाने दुसऱ्याच्या मनांत काह! ॥वेचार 
भरावेणें. ३ कोणेकाला रागास चावणे; त्याठा 
घस्सा येईल असें बोलणें किं० वागणे; तयाचे वम 
काढणे. अ० क्रि० रागावणे, चेतणे, [चेडण 

खोचणं स० क्रि० शवारंवार एकाद्या पदाथावर 
तडाखे मारणें, किं० मारून क्षतें करणें. २ दातांचा 
फटांत काडी वगेरे घाळून ते साफ करणं 

खोचा [ म० खोचणें ] पु० १ भातर 
इ०चा कमरेश्ला खोचलेला भाग. २ रट्टा. 
५ त्वचेत शिरलेले धसकट किं० कुसळ. ४ गाय, 
न्हैस,इ०ची वासरे मातेचें दूध पितांना जे कासेला 
तडाखे देतात ते प्रत्येक. ५ वासराने भलत्याच 
वेळीं मातेचे दूध पिकं नये म्हणून त्याच्या मानला 
जें अडकण करतात ते. ६ लहानसे खाचर र्कि० 
भातशेत 

खोच स््री० फळी, तक्ता, इ०च्या सपाट ए४- 
भागांत पडलेली खळगी .२ल्हानसर खाडांचा फाटा 

खोचरा [ म० खोचणें ]पु०विळांतून सापाला 
चहिर काढण्याचा चिमटा 

खोजा [ फा० खोजाहू ] पु० पंढ, नपुसंक 

खोजा [ फा० ख्वानूचाहू ]पु० पतरट पात्र 
( ताटासारखे ) 

खोजा [ फा० ख्वाजाह ] पु०्मरतिष्टित आण 
आवरूदार मुसलमान 

खोट स्त्री? ९ सांन,र्प, ३० धातु आटवून जी 
लगड ,किं०्वतुळ ३०रूप आकार करतात तो.रघट्ट 
ख्पांत असलेला कक, शेंबूड, : क्त, दही ,३० पदार्थ 
गोठलेला किं० ६ट्ट झालला कोणताही पदार्थ 

खोट [ म० घुट्ण ]सखी० ९ व्यापारांत वूड 
नकसान किं०ठोकर.२ल्वाडी ह्छेखखोटचाल वि०१ 
सैप्रदायाला सोडून ज्याचा आचार आहे आहे 
अला .२ वाकड्या मागाचे अवलंबन करणारा .रेबद 
वर्तनाचा. स्रोटपत्र न०? १९ आपल, छखाटपेणा आहे 
कि०्आपण गेरवतन केळ आहे अज्शा मजकुराचे पत्र 


ल“ 


| 
| 
| 
| 


एक्राचाकडून ल्हून घेतलेले असतें ते. २ वादांत 
आपण हरला. अश्या अथाचे पत्र कोणेकाकडून 
लिइून घेतलेलं असतें तें. खोटसाळ [ म० खाटा 
--शाळा ] वि० २? ल्बार्डाचा, मिश्रणाचा 
भेसळीचा ( कांहों पदार्थ ). २ खोडकर, त्रात्य . 
५ खोडसाळ * असेह ल्प प्रचालत आह 

खोट स्त्री ९ पायाची टाच. २ जोडा,वहाणा 
इ० पादव्लाणाची टांच. 8 खोटवाद पु०वाहणच्या 
टाचेपाशीं पायाच्या टाचेला जें कातड अडकण: 
म्हणून लाविलेळे असतं ते 

खाटा [सं०करूट]) वि० १ स्वस्वल्पात नसलला 
खऱ्याशी विसवादी. ८ अप्रामाणिक, लाड. २ 
मिश्रशाचा , भेसळीचा . 8 खोटाइ७ स्थ्री० खोटे- 
पणा लबाडी, कपट.खोटानाटा 1१० ९ लबाडाचा , 
भेसळीचा -| व्यापारी पदार्थ ).२असऱ्य वधानाना 
मिश्रित ( हकीगत, वर्णन, इतिहास ). खोटा तरी 
गांठचा, वेडा तरी पोटचा एकाद खाट नाण 
आपणाजवळ असल ]के०आपल्या हातात आल तर 
तें फेकून देऊं नये,आणि आपल्या पोंटी वेडा सुलगा 
आलेला असला तरी त्याचा अव्हेर करूं नये; त्या 
नाण्याचा आणि त्या मुलाचाः शक्य ता. उपयाग 
करून घ्यावा 

खोटी [ सं० कुंद्नच्यांबणें ] स्त्री० थांबणूक , 
अडणूक , उद्यीर, विलंब. [वि थांबविला गलला 
कुठत 

खोटें | सं०्कूट ] न० १ असत्य वस्तुस्थि- 
तीला सोडून जे कांही तें. २ लबाडी, कपट, २ 
अप्रामाणिकपणा, &खोट्याच्या ढपाळा कुऱ्हा- 
डीचा घाव ल्वाडीळा पारिपत्य हाते ० केलं 
जातें 

खोटें [ म० खोटा ] न० माणसाच्या अंगांत 
कर०्कांही स्थळों संचरणारे भूत. क०ापशाचे 

खोड पु० १ गोऱ्हा; गायीचे नर अपत्य 

जोंधळ्याची एक जात 

खोड स्त्री० शवाईट सवय ,-गांजा आढण अफू 
ब्याग, ३०.२ कोणताही लकब कांहो विशिष्ट गाष्ट 
वारंवार करण्याचा प्रद्धात्त ( चांगली ,वाइ2 ,छाद 
छपणाची ; निरुपयोगी, ३० ); उ० गावदा फड 
णांसाला बोलतांना भवया उडाविण्याची खोड 
हाती. २ कमीपणा , व्यंग कुरूपतेची कांहीं बाबत 


टर 


स्वॉडसा 
उ८ ह्या मुर्लामध्यें कांही खोड नाही , तिला तुम्ही , 
पथररा. ४ दोष; कारीगरीाच्या कामांत झालेली । 
चुकी [कँ० राहिलेला उणेपणा. ५ चोखंदळेपणा । 
(.खाण्यापिण्याच्या वावतांत;) उ० रामूला तुपाची 
खोड आहे. ६ अपकीतीची कांहों वावत; डाग; । 
कालिमा. जित्याची खोड मेल्यावांचून जात 


मची राहते.जी खाडबाळा ता जन्म काळा लहा- 
नपणा जी सोड लागलेली असते ती! 
भर टिकून राहते. एक 
स्ोडया चोरी 
तिच्या नोरेपणासुळ तिच्या 
ऊडे लक्ष्य जात नाही. दोरद्याला 
अखे नये जो दरिद्री लाच्या साच्या सोया देखील 
मागावेणे किं भागण काठण अशक्त .त्यांत त्याच्या 
अग जरा खाण, पण, निजण, इ० बावतात 


कांहीं चोखंदळेपणाचे प्रक|!र असले तर त्याचे हालच । साठा जे शी 
कळे न । प्यासाठे जे काष्टसाधन करतात तें. 


। वयास सोडिली असतां त्यांना 


व्हावयाचे. एक्राचाचची खोड काढूं नये 2 त्याचा 
वर्भे कर्मे प्रकट करूं नये. २ त्याच्या वाटेस जाऊं 
नये. वाघाची खोड काढूं नय वावाला ( 1$० 
दष्ट समर्थाला ,) चेतवूं तये; त्यांच्यापासून चार 
पावलें दर असागे,बोड ठेवणे दोप देण.पएकाद्याची 
खोड मोडणे 2 त्याची वाईट सवय वधालाबणें 
२ रग जिराविणे; कांडांत्‌क!ढणें. या अर्था “खॉडका 
मोडणें* अमही म्हणतात . स्थ्रोडकर वि० ८ त्रात्य. 

ऱचाखदळा 

खोडला , खोडसर वि० व्रात्य. 

स्वाड न० 2 मडगाड तयार करावयालाठीं 
लाकडाचा तुकडा तयार करतात तो. २ गंध उगा- 
ळावयासाठी चेदनादिकांचा तुकडा केळेडा असतो 
तों, २ केशर ,वेल्दोड्याचे दाणे,इ० खलावयासाठीं 
पेरू इ०च्या लाकडाचां युळगर्ळांत तुकडा केलेला 
असतो तो. ४ ब्रक्षाचा श्ञाखादिविस्ताररहित जो 
वंघा तो. ' गाभण होण्याची योग्यता जिच्यांत 
राहिली नाहीं अशी गाय, म्हस, ३०.७(लाक्षणिक) 
वार्डक्यामुळें ज्याच्यांत मांस फारसें राहिले नाहीं 
असें शरीर, ६ फलपुष्पादि धारण करण्यास अस- 
मर्थ झालेला वृक्ष. 
खोडणें स० क्रि० १ लिहिलेल्या मजकुरांदील 

[ माग त्यांतून रेव ओढून किं० अन्य 


ह रड 


मत माजा कावयायाड डड यला लाला मबुशुशवाशाााशाशयााााााथाामबबााय् 


जञग्म- , 
गोरी बहात्तर 
झलगी गोरी असली म्हणजे . 
क्षार्रीरिक व्यंगी 
खाड | 


रीतीने रद करणें, २ नापसंतःम्हणून वाजूस सारणे 
किं० टाकून देणें. रेवाचु इ० सुळे (हात ,पाय ३०) 
आवेश्यान झाडणे, अ० क्रि बंद पडणें; कांहीं 
विशिष्ट क्रिया करावयाला असमर्थ होणें; 


उ० 


। ती गाय इतके दिवस सुरळितपणें दूथ देत होत 
; पण आलीकडे चार दिवस खोडल( म्ह० दूव देई- 
नाहों कोणताही खोड एकदा लागळी की ती कोय- 


नाशी झाला). 

खोडबावलीं मागे “ खुखावला ? पहा, 

खोडवा, खोडावा पु०एकदा ऊस कापल्यावर 
त्याच्या छुंटाला फुटणारा काब. 

खेोडलाळ मागे * खोट्साळ ? पहा. 

खोंडा पु० २ कांबळा ३० चा घोंगता .२ डोग- 
रांतील मोठी कोनाड्यासारखी पोकळा. २ दोन 
डोंगरांच्या मधला संविप्रदेश जेथें आंत ,कोपरा ।सत 
असतो. 

खोंढा पु८ २ मनुष्य इस आडकावून ठेव- 
२ युरें चरा- 
पळून जातां 


। येऊं नये म्हणून त्यांच्या पायांना जे बंधन घाल- 


। तात तें. २( लाक्षाणिक ) खंबराचार, मोकळे- 


पगांचीं वागणूक; स्वच्छंदीपणा, निष्काळजीपणा , 
इ०म्ये हरकत असणारे जै कांही तें;उठ्त्याचें ल्न्न 
झाल्यामुळे त्याच्या पायांत खोडा पडला.४ वाय्वा- 
दयुपद्रवाने हातपाय इ०ची चलनवलनादि शाक्ति 
नाहाशा हाऊन जा स्थित होतें ती; उ८ अवाग- 
वायून त्याचा अगदी खोडा झाला आहे.€>चचाळला 
तर गाड 1 नाह! तर खोडा सुरळांतपणं जापयत 
एकादे काम चाललेळें असतो तोपर्यंत तें आप- 
णास सुब्षतोइच होते; अन्यथा तें तापदायक होत 
खाडा 'चहावेणे १ एका मछानें ऊस्तीमध्य 
आपल्या तंगड्यांनीं दुसऱ्या मछाच्या तंगड्या 
जलडण, २ चालत्या कामांत कांहीं तरी वि्न 
आणून त बंद पाडणें.खोडाबेडी स््री०/खोडा मोडा 
पु० वाय्वादपद्रवानें गात्रे चलनवलना दि व्यापाराला 
असमथ हाण 

ख|डावणे अ क्रि० हस्तपाद[ध्यव घुड डे 

खोडाळ, खोड-याळ वि० खोडकर 

खाडी स्त्री० १ धान्य इ० दुसरीकडे वा 
नण्यासाठो कांबळ्याला कांहीं विशेष प्रकार घडी 


होणे. 


घालून ण्क प्रकारचें पोते करतात तें. २ जोंध- 
व्य्याची एक जात. 

खोडी स्त्री ० “मागे 'खोड? स्त्री० पहा. 

खोंडे न० जोंधळयाची एक जात. 

खोत पु० १९ सरकारच्या तर्फेनें य्रामादैकांचा 
चसळ करणें इत्यादि कामांसाठां नोमिळेला अविकारी , 
एॅके० वतनदार अस्ता जो अधिकारी तो. २ नफा, 
तोटा, ३० आपल्या अंगावर पथकरून जकात किं० 
कांही जिन्नस इ० आपण व्यावा आणि मग लोकांस 
विकावा अशा प्रकारच्या काप्ताचा इञारदार. २ 
* जवळ ' ह्या नांवाच्या जातीचा जो इसम 
त्याच्या नांवापुढें हा शब्द प्रत्ययाप्रमाणें लावतात; 
जस्तें गोविंद खोत, विठोबा खोत इ०.४कोणत्याही 
प्रकारचा मक्तेदार. & खोतकरी पु० जमीनी 
र्के० जर्मांनीचे उत्पन्न ह्यांचा मक्ता घेतो तों. 
स्वोतकी, खोदगा स्त्री> खोताचा अधिकार किं० 
कर्तव्य, खोतपट्टी स्त्री खोताच्या चारितार्थासाठो 
ः्हणून वसावेलेला कर, खोतखराबा पु ज्या 
गांवचा ज्याला खोतीचा अधिकार दिला असतो त्या 
गांवाची जी खराब जमीन तिचा कांहो ठाव करून 
खोताच्या माथा घातलेला असतो तो. खोतवेठ 
स्री किंमत न देतां जो पदार्थ खोत हक्काने 
घेऊं शकतो तो; मजुरी न देतां जें काम खोत 
हक्काने करून धेऊन शकतो तें काम,खोतसज्जा पु० 
वोतांने नीं जमीन खंडाने दिलेली असते ती, सर- 
कारनें दिलेली र्जा जमीन ती खमी. जमीन. खोती 
स्त्री» ९ खोताचा अधिकार, कर्तव्य, इ०.२ वाढी 
दीढंचा व्यवहार. 

खोद॒ न० १ शरीरावरील टेंगूळ; कुवड, २ 
रस्ता, कुंपण, इन्तील बांकण, 

खोदणें स० क्रि० पदाथाविशेष हत्यारे इ०नीं 
उकरणें ( डोंगर, जमीन, लाकूड, ४०). &खोद- 
काम न० हत्याराने कांढीं_पदार्थ खोदणे किं० 
खोदण्याची क्रिया, खोदागरी स्त्री,» १ खोद- 
ण्याची क्रिया किं० कला. २ खोदून बनावेलेला 
पदार्थ, खोदणावळ स््री० खोदण्याबद्दळ्न दिलेली 
मजुरी. खोदणी स्री? ९ खोदण्याचे काम किं० 
त्या कामाब्द्दळ [दलेली मुरा. २ छाचटपणानं 
के० आग्रहाने पैसे मागणें किं० मागून मिळविणे, 
पुकाद्याला खोदखोदून ।वचारणें युक्ति प्रयुत्तीन 

३२ 


५९३ 


| 
। 
| 
॥। 
| 


खोबी 


त्याला प्रक्च विचारून त्याच्या मुखांतून विव- 
क्षताश वाहेर काढणे. खोदून कज्जा काढणें 
नवेच निमित्त योजून भांडण उपस्थित करणें. 
खोदींव वि० १ खोदलेला. २ खोदून वनाकिलेला 
( पदार्थ,-पाट, करंडा, डबी, इ० ), 

खोप स्त्री० १ पोट, पाकळी. २ देवी, गोवर्‌ , 
इ०ची साथ. ३ झोपडी; ल्हानतें [कि० गरिवाऊ 
धर, ४ तडाखा लागून पडतें ते क्षत; जखम;खोक . 
५ पक्ष्याचे घरटे, 

_खोपट न०, खोपटी (-डी ) ख्री० १ ल्हा- 
नसे घर. २ झोपडी, २३ वेराग्याची कि तप- 
स्व्पाची राहावयाची पर्णकुटी. 

 खोपड स्थी० १ वृक्षाची ढोली. २ डोंग- 
रांतील पाकळी, २ पक्ष्याचे घरटे, ४ भिकार घर. 

खोपरी स््री० डोकें, कपाळ ( तुच्छतेने ); 
बोडके, टाळके. र 

खोपा पु० १ वेगी घालून स्रिया केशांचे 
करतात तें वेटोळे, २ पक्ष्याचे धरटे. ३ झाडाची 
ढोली. ४ कोंवळ्या झाडावर करतात तें पानांचे 
आच्छादन. 

खोपी, कोपी स्त्री० ९ शेतांत पानांची केलेली 
झोपडी (राखणदारासाठो). २ कोणताही झोपडी . 

“खोबण, खोबणी स्त्री० १ कोरून केलेली 
खळगी ,-छञांत्रोडी ,चौकोनी ,किं०वाटोळी;खाचणी . 
२ विव नरे कोणत्याही वस्तूंत कोणत्याही उद्दे- 
शाने पाडलेले भोक, ४ अडसर इ०चें घर, 

_ खांबरे न० ९ नारळांताल जो मुख्य खाद्यांश 
तो;. नारळाचा गाभा, २ पोफळांतील पांढरा 
भाग. &खोबरेल न० खोजऱ्याचें तेल, अन्नाचे 
खोबरं हाणें अन्नाचें दुभिक्ष् होणें. जेवणाचे 
खोबरे होणें जेवणाचे स्वारस्य नाहांते हाणे; भूक 
नाहोंशी होणें ( भेवणाचें पूर्वी फराळ केलेला 
असल्यामुळें ). खोबऱ्याचा वाळा पु०नारळाचा 
कीस.खोबऱ्याची आई स्थी“नारळाची करवंटी. 

खाबळा पु० १ पट्टा हातांत आडकावावया- 
साठा सुंढा हात लांबीचे सुठोसारखें घातलेले 
असतें जें कवच तें. २ भिंत, दगड, इ०मध्ये 
ओबडधोबड खळगी पडलेली असते ती. 

खोाबळी स्त्री० ल्हानसा खड्डा किं० खळगा 

खोबी स्थी० १ खड्डा, खाच, खळगी, २ 


खोमट रि 


.&..: 


७, 


खोलळटणं 


तेल्याच्या घाण्याचा वुडाचीं खळगा ;-ज्यांत 
पिळून निघालेले तेल सांठतें. &खोबी पातेरें न० 
खोर्वांत सांठलेलें तेल आणि पातेर्‍यानें पुसज्न 
काहून ।पेळून निघाले तेल.. [ पहा. 
- स्वोमट, खोमटाण मागें ' खवट, २ “खवटाण? 
खोमण वि० चिंवलेल्या तोंडाचा ( माणूस ) . 
खोमसण काकडी स्त्री० मागें “ खमंग काकडी? 
पहा. क हः 
: खोमणे स० क्रि० शिरकावणें ,बुपसणें, रोवणें. 
स्वोमणें न०२ खवणी ( खोबरं खरवडून काढ- 
ग्याचें आउत ). २ खळगा; खड्डा; सखल प्रदशा . 
स्लोमण्या वि० दांडगेश्वर; आवेश्ी; दणक्या 
खोसलणे स ०7%०१भांडें ठोक्यांनीं युक्त करणें; 
भांड्यावर ठोके मारणें.२पोचे पाडणें(मांडयाला). 
स्वोमसणें स० क्रि० भोकांत ,खळग्यांत , कि० 
दर्‍्यांत माती ठासणें. 
खोमा पु० १ भांडें हापटल्यानें येतो तो 
पोचा.२ जमीर्नाताल खळगा किंग्दरा(धेणें,पा डणें), 
खोमेटां स्रा० दगड फेकण्याची क्रिया; दग- 
डाचा फेक 
खांय | फा० लखाऱ्स्स्वभाव ] स्त्री ० स्वभाव 
दात्त; तब्वेत.&र्बोयबांय [ फा० खो (स्वभाव) 
-"बो (वास)] स्त्री? ९ स्वभाव. २ मनाची दत्त 
त्तब्वेत; लहर;विश्िष्ट समयाची मनाची लहर किं 
सत्त; ० वरिष्टारची खोयवोय पाहून वर्ढ्तासाठो 
पिनंती करावी 
खार न० डोंगरांतील खिंड [किं० खवदाड 
खार न० १ निखारे ( झाऱ्यावर घेतलेले 
क काढळ्ले ). २ फावडे ( पातेरा गोळा कर- 
ण्याचे ). ३ स्ववंपाकगृह्दांतील एक आउ 
खारडण न८गाय ,म्हेल ,इ० च्या खाला पड 
किंठ्त्यांनी पायाखाली टाकलेलें गवत कड्या ३० 
खारण खा डागरांताल [वेड;डोंगराचा खोडा 
'खोरणें न० ८ पातेरा गोळा करण्याचें कावडे 
२ चेडाताल [१० भट्टातील निखारे चाळविण्याचें 
रक आडत, &एकाद्याला खोरणे लावणें त्याच्या- 
पाखून वारंवार मोठमोर्या रकमा मागन धेणे 
त्याच्यापासून पसे उकळण्याचा सपाटा लावणें 
खोरणं स० क्रे० चुल्लतील राख, फ़ुपाटा, 
झारा , उल्थन, रग्ना खरवडून काढणें 


ख।रपण स० क्रि एकाद्याला लुवाडणें कि 
उुचाढणं 

खारसणा स्त्रा2 एकाद्याला खादघोटन आणि 
खु्बांने प्रश्न विचारून त्याच्या मुखातून कांहा 
माहिती काढणें ( क्रि०६णें) 

खारा पु० १ कोणंत्याहे झाडाच्या पानाच! 
एकर टाका देऊन कलला द्रण ( तूप, इ ब्यावया- 
साठा ). २ प्क प्रकारचें इरलं, ३ डोंगरांतील 
अड [खड 

खाराढ, खुराड न० कांबडा,, वदवें इ०साठी. 
केलेली त्यांच्या सोयीची जागा 

खारा स्त्रा० पञन्यनिवारणासाठीं बांवू इ०च्या 
कामट्यावर पान शिवून डोक्यावर घ्यावयाला. 
करतात त॑ आच्छादन; इरलें.२ डोंगरांतील अरुंद 
ख्यार. व्यापारांत वसलेली ठोकर, ४ व्यापारांत 
क० वंद्यांत एकाद्या माणसाला लांगलेला उत्तरती 
कळा, '- माता, खडं, ३० आंहून जवळ आणा- 
वयाच एक आउत. & खोरी येणें (किं०पडणे ), 
खाराख यण ( ० पडणं ), खोरी हाण र्‍हात 
पावण, कमी होणे; उ० द्रव्याने, अंगाने, आव- 
रूनं, खांरीस येणें म्हढ गरीब होणें, रोड 
हाण, कर्जातां पावणे इ०. प्रयत्नांनो :किं० उपा- 
यानो खारराल येणे म्हप्रयत्त किं० उपाय थकणें 

खार न० १ डागराचा जो खोंडा तो; अरुंद 
दरी. २ फावडे, छू खोर माती आपणाकडं 
आढत मनुष्य आपल्पोटपणाच्या वुद्धीने वागत 
अत्ता. खार लावणें पैसे उकळण्याचा सपाटा 
चाढावण, मागें * बोरणें लावणें * पहा 

खारता खी०-खरवतोा ह्या नांवाचें झाड 

खाऱ्याळ (-ळी) स्थी० उणेपणा: दोप; व्यंग 
२० एकाध्याचची खोऱ्याळी काढणें बरोबर नाहीं 

खोल नि० १ अधोभागाकडे लांबवर गेलेला 
क पांचलेला, ओंड. उ० ही विर्हांर पांच पुरुण' 
खाल आहें बाहरून लांबवर आंतपयत गल्ला 
र्कि पाचलल!; उ० हो गुहा दोभर कदम खोल 
आह.ऱयुप्त; दुबोध ;दु्षेय;गहन .खोलक(-ग-)ड 
ख!लर [वि सखल. २ बराच खॉल 

खळगा पु० खळगा: खडा 

खालरणं, खोलवरणें [ म० खोल ] अ 
1%८ 2 खोल होणें; पृष्ठभाग खोळ जाणें: खचणें 


खोलणें 


इबणे; उ० पावसानें जमीन दोन बोटे खॉल्ट्ला, २ | जरूर नी सामी, द्रब्य 


आजार, काळर्जा, इ०नीं गाल, डोळे, इ० खोल 
जाणें. २ प्रसूतिसमय जवळ आला असतां गाय 
होस, इ०कांनीं शेपचे मूलभागी दोन वाजूँल 
खळ्या व डोळे ओढले जावे अद्रा तऱ्हेच्या प्रसर[ते- 
चिन्हांनी युक्त हाणें. 

खोलणे [ म० खोल ] ल० क्रि उकरलेला 
खट्टा, विहीर,-इ०ज्यास्त खोल करणें. &खोल्टून 
खोलून विचारणे खूत्रीहार प्रभ विचारून एका- 
थाच्या मुखांतून कांहा माहिती काढणे; खोद- 
खोदून विचारणे डा 

खोलवत न० भोक पाडण्याचे एक आउत. 

खोलळ्वा पु० खळगा, खल प्रदेश. 

खोला, खोल्या पु० १ तूप, इ० ध्यावया- 
साठी केलेला पानांचा द्रोण, २ ओबडधोवड 
पश्वावळ,-जिला टूर टूर टांके आहेत. ३ फुल 
झाडें लावावयाची कुंडी; कोळंबे. 

खेालावा [ म० खोल ] पु० १ खोल्पणा, 
ओंडपणा, २ पोकळपणा . २ सखलपणा. 

खोली [म० खोल ] स्ी० खोल्पणा. २ 
खोलपणाचें पारेमाण;उ०ह्या विहिरीची खोली चार 
पुरुष आहे.३वरांतील ल्हान आकारमान ची बंदिस्त 
जागा; कोठडी, & खोलळेरी खार [म ०बोली-|- 
खाट] स्त्री ८ आजारोपणाचें मिष करून खोलांत खाटे- 
वर पडून राहणे (कांहीं प्रसंग टाळण्यासाठी. [क्रे ८ 
घेणें ) « 

खोवणं, खोसणें स० क्रि० ८ खोच्चन वसविण 
( केशांत फुलं इ०), २ एकाद्याच्या मनांत एकाद्या 
माणस्ावषया ० वस्तूविषयी प्रतिकूळ मह 
उत्पन्न करणें. 

लोचा ० गायी म्हशीचे दूभ, नारंचे हव, 
४० चा आटवून केलेला गोळा;खवा, न 
खोसडा पु० रट्टा, तडाखा. 
खोसडा, खासडा पु० जोडा, वहाणा. 
खोळ स्त्री० १ गादी, तकया , छोड, उशी इ० 
कराबयासाठा कापूस ३० ज्या पिशवीत भरतात 
ती. २ पावसाचें निवारण करण्यासाठीं घोंगर्ड'ची 
“कुंचीतारखी वर्डी करून डोक्यावर घेतात ती. ३ 
गर्भाला लपेटणार जें जरायु तें. 

खाळंबणे अ० क्रि० कांहों कार्य 


कर|वयाला ' 


। 


ग 


: (थी, फुरसत, इ० » तोंत 
कांह कमताई अतल्या कारणानें तें कार्य कुंठित 
होणें, थांबणे, किं ० अडून राहणें. 

खोळंबा [स०खोळवणें ]पु०१ञरूर्‌ 
सामी तिच्या अभावी 
२उशीर, विलंव, खोटी. 

खोळेरें इरलें न० कमरेवर न वळणारें विरले 
( पजंन्यनिवारणाचें साधनविशेष ). कासवी, 
कमरमोडी, ३०,हे विरल्यांचें प्रकार 

ख्याख्या क्रि० वि० ख्या ख्वा असा ध्वनि 
निवेल अश्ञा रीर्ताने ( हसणें, लिदळणें, बोलणें, 
खोकणें, इ० ), 

ख्यात [खं ख्याऱ्सांनणें, स्तविगे, वणिणें ] 
वि०१माहीत असलेला ,२प्रसिड 'मेख्यात ,विख्यात . 

ख्याति [ सं८'स्यातःपहा । सी० १ प्रसिदध, 
२ कोति, लोकेक. 

ल्याळ [ फा० खिवाल्‌ ] पु० एक प्रकारचे 
गीत किं० गाण्याची चाल * ु० अ० व० नाना- 
प्रकारचे वाल्टपणांचे ॥कि० सोदोगेरीचे ढंग कि० 
पकार, &८च्या ख्याळीं असणे ( लागणे, किं ० 
पडणें.) च्या नादांत ) विचारांत , शोधांत , फेर 
ववचनत असणे, स्पाल तसाशा पुण आसेरांत 


रळ थार्लाग्णे; मजेत बागडणे, ख्यालिया वि० 
ख्याल गाण्याच्या उप- 


स्यालासंबंधाचा; केवळ 
गाचा;ख्यालाचें गाणे गाण्याचे कसव ज्याचें असा. 
ख्यालीखुशाल्ली स्था ६ गाणें बजाबणें वगेरे: ३ 

बुरा असण्याची 


याट 
५ 


जो साधन- 
झालेली अडणूक;थांबणूक , 


सरस्थिति; अनामय; वशाली, 
स्थित, 


बद. 


ग 


ग मराठी वर्णमालेतील चवदावा वर्ण 
व्यंजनमालेंताल तिसरें व्यंजन, 


ग|[म०गवेह्या जाने पाहिलें अक्षर पु 


आणि 


» 


1 
गव ,--गव ह्या शब्दाच्या अर्थाचे द्योतक;उ० त्याला 
ग चा बाधा (केंर पीडा, ३० )फार झाली आहे 
 गचे वार न०गवं 

ग [ सं० गम(ऱ्च्जाणे ) समातान्ता ग होतो] 
उवे० जाणारा; जातो तो; उ० भुजग म्ह० मुजाना 
जातो तो म्ह० साप; खग म्ह० आःकाद्यातून 
चालतां त| म्ह पक्षा 

ग [ खे० सुरुन्व्दीच ( स्वर )] पु० सुरु अक्षर 
: छंदःशात्त्रांतील संक्षेप ); उ० विद्यन्माला ह्या 
ळुंदांत दोन म येऊन पुढें दोन ग यंतात 

आइवती इ० पुढें गै? मध्यें पहा 

गाई ,गय खी ०दुतर्‍्याच्या अपराधाकरडे केलेला 
झाणाडोळा; उ० तूं मला न विचारतां खेळावयाला 
नेळास: आज मी तुझी गय करत , पुन्हा मला न 
वेचारतां असा गेळास तर मी तुझा तगडा मांडून 


गडी करून टाकान व 
गट्ट स्त्रा८ घराच्या आढ्यापासूीत उतरलल 


ब्राले [वितांच्या माथ्यावरील ज्या लाकडावर टव.- 


नात त लाकड [क० त्या लाकडाला [विकटलला । 


अंताचा भाग. &गडईंगोळा पु० शणाच गोळे 

जे भिंतींच्या माथ्र्याला किं० गई म्हणतात ला 
लाकडाच्या शोजारा. थ्रापतात ते प्रक 
गईमेढके न० घराच्या पाख्याच्या वांशांना 
टेक्कावयासाठां ज लाक 
टंकलेळ नसेल तर त ज्या मंढावर म्ह०ळलऱान लहान 
ऱ्वावांवर ठेविळेळें असते त्या मेढी प्रत्यक. गड्ठलर 
(-रा) पु० गईमेढक्यांवर आढवा हाव वांसा 
छालतात तो 

ताऊळवाडा [ स० गवळीवाडा ] पु० १ 
गवळी लोकांच्या वसतीचा गांवाचा भाग. २ 
आयी , म्हशी, ३० वांवावया ची जागा 

गँगथडी [ स० गांगा अडा (वाजू) ] स्त्री० 
गोदावरी नदीच्या दोन्ही बाजूंचा प्रदेश 

गगन [| ख० ] न० आकाश. कैत्प़ाच्यापुड 
ऱगारान कांपतें (किं० थरारत) तो भारी डयन 1० 
तामसी मनुष्य आहे. गगनाशी गांठ _बाधण 
(क्रॅक लावगे ) मोठे पराक्रम करणें 
अरण्यांतील घृध्त गगना भांडत होते 
खूब उंच होते; ते गगनचुंबित होते. ता. गग- 
म्हा भांडणारा आहे तो अत्यन्त गर्विष्ट आह 


कड घालतात त जर [भतावर | 


"५१८ 


गेगा 

गगना दिवस भांडणें दिवस लांबत चाललेल्म 
असणें ( उन्हाळ्याच्या दिवसाचे वर्णन ). गगना- 
सारखा ( किं० एवढा ) फारच मोठा किं० 
लांत्रलचक किं० अवाढव्य ( काम, कारभार, 
राज्यविस्तार, ० ) .गगनासारखी मत्नी आणि 
[तळा इतक नात बराबर हात नाहा 
किर्ताही लांब्रचें [० दूरचे नाते असलं तरी 
त्याचा उपयांग आधक हाता आ[ण [कताहा दढ 
मँक्ती असली तरी तिचा उपयोग कमी होतो. 
गरानीं दिवा लावणें प्रसिद्धि पावणे; नांव मिळ- 
विगे; लौकिकास चढणें. गगनसुबित, गगन- 
चुंबी वि० खू उंच ( घरें, वृक्ष ). गगनपुष्प 
न० अशकय क० आवधमान वस्तु; उ० वध्या- 
पुत्न, मृगजळ, इ० प्रमाणे. 

वि गंगा [ ० ] स्त्री० 2 भार्गारथी नदा;-जी 
हिमाल्य़ांत उगभ पावून बंगालच्या उपप्तागरास 
मिळते. २ गोंदा किं० गोदावरी नदी. २ कोण- 
तीही पत्रित्र नदी, ४ गंगेचे पाणी, किं० कॉण- 
तेंदी पवित्र पाणी, जें तीर्थ म्हणून वेतात तें 
ळेवाहती गंगा आणि चालता 'बर्म गंगा 
वहात आहे म्हणून तिळा थोरवी प्राप्त हांत; धम 
अनुसरला जात आडे म्हणून त्याचे वेथत्व, स्या 
गंगेतले पाणी गंगेत लोडात आहे मा आपल 
उपकार फेंडीत आहें. ही आपलीच पुण्याई, 
माझ्याकडे काहीं श्रेय नाहीं ! गंगेल (1७० 
गंगेत ) घोडे न्हाणें १ छृतकृत्य हाण कांही 
मोठा पराक्रभ करणें. २ उत्कट्तन इच्छिलेली 
वस्तु प्राप्त झाल्यामुळें धन्य होणें. वाहत्या गंगत 
हात घुणें ( किं० धुऊन घेणें ) सर्व साधन 
अनुकूल असतां. त्यांचा फायदा करून घेणें; 
अनुकळ पारेस्थिति जमन आल्यासुळ जर आपले 
काम सहजगत्या होण्याजोगे अरेंल तर त ताबड 
तोब क्रि अवध्य वरून ध्या वाहिळी त! 
गंगा आणि राहल ते तौर्थ हौंत्दी "अवा 
फायदेशीर; पैसा दान वेल्यात छत 2 
आणि जो न देतां आपल्याजवळ राखिटला असल 


तो अडचणींच्या किं० जरूरीच्या प्रसंगा 


उपयोगाला येतो; सारांश, पैसा हा सत प्रक 
उपयोगी किं मूल्यवानू पदाथ आह 
इ०पॅकॉ 


गंगागोत न० १ साळी, माळी, 


गचकणें ५१७ 


एकाद्या विशिष्ट जाताचे लोक ससुचचयान. २ 


जातीच्या संबंधाच्या एकाद्या तंट्याचा नकाल 
करण्यासाठीं अस्ते जमलेले लोक समुचचयानें. गंगा- 
जमनी चि ज्याचा एक कांठ एका रंगाचा 
आणि दुसरा दुसऱ्या रंगाचा असें ( धातर, उप- 
रणें, लंगडे, इ० ), गंगाजळी स्थी० २ गंगेचे 
पाणी रकिं० तार्थोदक ठेवण्याचे भांडे. २ शिल- 
काचे पैसे ठेवण्याचें बारदान ,-ज्यांतील .पैसा 
अत्यन्त अडचणीच्या प्रसंगी काहून खर्चावयाचा 
अस संकल्प केलेला असतो. गंगाजळी घेणे 


(कॅ०उचलणें) गंगेचे पाणी ज्यांत ठेविलेलें असतें । 


तें भांडे हातांत घेऊन [कंठ त्याला स्थ्श॑ करून 
- काहा वधान प्रांतशवर करण, गंगापाट(-ठ) 
पु० घोड्याच्या छातीवरील भोंवरा ,-हे घोड्याचे 
साचिन्ह समजलें जातें. यंगापुन्न पु० गंगेवरचा 
एक अधिकृत इसम ,-जो गंगेला दिलेलें दान धेतो 
गंगाभागारथी स्त्री ० विधवेच्या नांवापूवी लावा- 
वयाचे उपपद. गंगास्रृत्तिका, गंगामाती स्त्री० 
गंगातारची माती,-जी गोपीचंदनासारखी असते. 
गँगावन न० वनगायींच्या शेपर्टाचे केश,-जे 
कांहीं विशेप प्रकारें पटवेकरी बांधतात, आणी 
जे बायका केशकलाप ल्ट्टु होण्यासाठीं 
वेणीमध्यें धावतात. गगावळ पुं०. गयावळ 
गयेवर धामिक विधाचे संकल्म सांगणारे लोक 
गंगासागरी -वि० ज्याचे कांठ रंगाने छाप- 
लेले अस्ततात असें ( लुगडे, वोतर, उपरणें, इ० ), 
गंगाळ [ सं० गंगा--आल्य ] न० मोठ्या आणि 
पसरट तोंडाचे आणि ल्हान वुडाचे आणि उचला- 
वयाला कड्या असलेलें धातूचे पात्र; यांत अघो- 
ळर्चिं पाणी धेतात किं० चिरगुटें धुतात, गंगाळ- 
पोतं न० अति सैल अंगरखा, बंडी , ३०, गंगोत्री 
[ सं० गंगा--उत्तरणी ] स्त्री० गंगेचे हिमा- 
ल्यांतील उगमस्थान, 

गचकरणे अ० क्रि २ एकदम खळग्यांत 
पाऊल पडल्यामुळ ॥हितका खाण; ठच खाणे. ट्‌ 
घसरणें. ३ एकाद्या कामांत र्क ० प्रयत्नांत अपयश 
पावणे; उ० तो संस्कृतांत गचकला ( म्ह० नापास 


झाला ) 
गचकळण अ० क्र नदा, ६०मव्य मनुष्य 


गचावणी 


सान धावरून खाला जाणं वर यण अश्या स्थितात 


| 


, हिसका. २ 


अस्षणें; उ० वरून एकदम पाण्याचा लोंढा आलः 
त्यांत तो गचकळून मेला. २ व्यापारांत निभाळ 
लागेनासा होऊन हिसके खात राहाणे. 

गचकळा [ मस० गचकळणें ] स्त्री० पाण्यांत 
किं० व्यापारांत किं० व्यवहारांत निभाव लागत 
नाहीं अशी स्थाते. 

गचका [ म० गचकणें ] पु० २ बसलेल! 
जेथें चालणाऱ्याला हिसका बसतो 
किं० ठेच लागते असें त्थळ, २ दुदवाचा तडाखा . 
४ व्यवहारांत वसते ती ठोकर. "५ गंथ, भाषण . 
इ०कां्ताल दुर्बोध भाग. दुसऱ्याच्या विरुद्ध रचि- 
लेला व्यूह किं० पेच 

गचक। [ म० गचकण ] स्त्री० लहान गचका 
वर * गचका ? पहा, 

ग्चंगळी [म०गचकगें]स्त्री ०गचकळी ;हिसक! . 

गचण अ० क्रि चिखल इ० त रुतणे$० 
रुतून बसणें व्या 

गचंदा पु. १ कमरेचा सांधा दुखावण्या- 
जोगा जो धक्का संतो तो. २ कोणत्याही प्रकारचा 
धक्का किं० हिसका, गचांदा, ग्चोदा, गचंदा... 
गचांदी, गचोदी, गचांडी, हीं ह्याच शब्दाचं! 
अन्य रूपें आहेत [ वाढलेलें रान 

गचपण न० केरकचरा; अडगळ: अंगणांत 

गचाडं न० दाट जंगल किं० झाडी 

गचांडी स्त्री” १ हाताचा अंगठा आणि 
पुढचे बोट ह्यांच्या मधल्य। भागाने दुसऱ्याच्या 
मानेस जो धक्का देतात तो;अथचंद्र.रशत्रचा गळा: 
उ० मी चोराची गचांडी धरली. गर्चोडी स्त्री८... 
गचोरा पु० हीं द्याच शब्दाची दुसरा रूपें आहेत.. 

गचाबोाचा पु० १ पाठ आणि दुंगण ( मन- 
प्यांचें ); स्कंध प्रदेश आणि ढुंगण ( जनावराचें )- 
लठठुपणाची थट्टा किं० निंदा करावयाची असतां. 
गचाबोचा ह्या शब्दाचा उपयोग केला जातो; उ८ 
हणमंतभट्टजांचा गचाबांचा एक नाहीं होणार तर 
काय होईल ? रोज घुतकुल्या मधुकुल्ल्या चालल्य! 
आहेत ! 

गचावणी [ म० गचावणें ] स्थ्री० १ पाण्यांत 
घडपड. २ व्यापारांत बूड [कि० ठोकर. ३ खचग 
( धैय, टेका, आधार, इ० ). ४ अपेक्षेहन कामं 


र्क? जनावर याच्या नाकातोंडांत पाणी जाऊन । ठरणें.५ हुकणें 


गचावणे 
प जल हेड 
गचावण [ म० गच्च |] अ० क्रि० पाण्यांत 


पक० चिखलांत किं० व्यापारांत किं० परीक्षंत । 
गटांगळ्या खाण बुडणे, बखचणें, किं० ठोकर म्वाणे, । 


गचाळ [वि० 2 नेभळ2, भोग, गेदी. 
अगदा खालच्या प्रतींचा: टाकाऊ 
गचारा पु० 2 कगतें धरावयाची स्थिति; उ० 


जावळा गर्चाय्यास आला नाहा. २ रट्टा, तडाका 


ऱ 


गः्च क्र० ]वे० १६द्, आवडून, जोरानें र 
नटाने दाट!नं, गर्दीने, खंटून. ३ काठाकांठ, 
ताडापर्यंत . ४ पक्केपणे. 


डी 


उ 


गच्चा सु० ९ जोंवळा, बाजरी, गहूं, 


कणास ;-नावशषत: दाण्याना ठासून भरलल 


ठ 


वाजरीनं गच्चा धरला; उ०शेताचे गवे वाहेर पडले. . शजस्नान न० निह्पयोगी प्रयत्न, 


फुगीरे गाळ किं० गालाचा फुगीरपणा; उ० 
गालाचे गच्चे फुगणे, बसणें, ओसरणें, ३०. 

'गर्‍्ची स्त्री १९ इभारती चुना घराच्या जमीनी- 
वर .किं० धाब्याच्या घराच्या माथ्यावर धुमसून 
टणक केलेला पृष्टभाग, २ गर्दी, दार्टी , खेचाखच 
२ गलव्रताच्या डोलकाठीला काटकेनांत बांबलेले 
जें लाक्रूड त्याला अवजारे ३० कांहीं विशपप्रकारे 


गज 


गळागला वांलणारी स्री .३ज्याच्या तोंडांत गुप्त गोष्ट 
रहात नाहो असतें माणूस. गजच्छाया स्त्री० भाद्र- 
पदंमासांतील अमावास्या ,-ह्या दिवशी चंद्र आणि 


। सूर्य हस्त नक्षत्रांत(असतात .गजनेत्री वि०१वारीक 
. बार्राक डोळ्याचा (माणूस), २ पिचतया डोळ्यांचा 


रनाणूस).गजारि पु० सिंह '“गजाजीव /गजारोह, 
गजपाल पु०नहात.गजपूर नव्हास्तनापुर. गज- 
दंत सु०१हस्तिदंत. २गणपाते,३लुटे (चिरयुटें इ० 
ठंवण्यासाठा [मतात वसाविल्ला).गजनासा स्त्री 
सोंड.गजपुगव पु०उक्तष्ट हत्ती. गजाला स्थी० 


' हत्तोखाना. गजवीथ्रि स्त्री “रोहिणी, मधा, आणि 
। भद्रा हीं तीन नक्षत्रे मिळून दोणारा. आकाशभाग. 


वावण,७ मानला [दलेला ग्चांड|[, ५ गाल ( चिमटा । 


घेणें,चपराक मारणे इ5प्रसगा प्रयोग);उ०एकाद्याची 
'गच्ची दावगें, चिमटणें, रंगविणे, ३० [ संख्या 

राच्छ [सं०]न ०गणित त्रेढांतील एकदैर पदांची 

गच्छ, गच्छंतीचे न०, गच्छंती स्त्री» [सं० 
गम, गच्छ>जाणें ] जाणें; पळून जाणें; परवानगी 
न घेतां निवून जाणें 

गज [सं०]पु०हत्ती, छगजाग्रणा पु०्एंरावत 
गजकर्ण न० एक त्वचेचा रोग. गजकर्णी स्त्नी० 
एक वनस्यांत ,-जिचा उपयोग “ गजकर्ण ? ह्या 
त्वचेच्या रोगावर होतो.वि० मोठमोळ्या करिं धिल, 
थलांत कानाचा (माणूस) .गजगमिनी, गजगाते 
1व० ठमकत ठमकत चालणें जिचे अशनी ( स्री ) 
गजगार (-री ) स्त्री० हत्तीवर वसावेलेल्या 
गोरी ची( म्ह० पावर्तांची )मूति. गजगोरीवरत न० 
हत्तावर बसावलेल्या गोरीच्या मूतींची पूजा कर- 
ण्याचा विधि.(सूर्य हस्त नक्षत्रांत जातो तेव्हां म्हणजे 
भाद्रपद मासी हस्ताकीं स्रिया ही पूजा करतात आणि 
नाह्मणाला शन देतात, गजघंटा, गजघांट स््री० 
२ हत्तीवर लोंबत सोडलेल्या धांटांपेकी प्रत्येक 


खटपट, कि 
उद्योग, गजमस्तकारूढ वि० पता, अधिकार, 
वद्रत्ता इ०युणांपॅका एकाद्या करि०सर्व गुणांनी उन्मत्त 
झालेला; अत्यन्त गेविष्ट:मदांध, गजस्कंधी बसणे 
वेंभवप्राप्तांन मदान्थ होऊन पूर्वीच्या नातल्गांत 
आण मत्रांस विसरणे कि० विक्कारणे. गजान्त- 
लक्ष्मा स्त्रा०१हत्ती आहे अंताजिच्या अश्ी संपात्ते; 
अपरंपार श्रामंती;हत्ती विकत घेऊन तो बाळगण्या- 
इतकी श्रीमंत, २ केवळ पंचा नेसावयाला ज्याला 
मिळतो त्याची श्रीमंती ह्यम० दारिद्य. येथें “गजा! 
शब्दावर छेष आहे.खालीं'गजा > पहा. 

टीप ,-ह्या प्रतीकांताल : गज ? शब्दांतील “ज? 
चा उच्चार तालव्य. 


गज [ सं० गजऱ्स्तीस अंगुळे लांबी ] पु० १ 
चावात तसू लांबी किं० ह्या लांबीच्या प्रमाणाची 
काठा, पट्टा, इ०, २ विहिरीची खोली दाखवि- 
ण्यासाठॉ विहिरीच्या मितीवर जी गजा गजाच्या 
उर्चावर चिन्हे कोरललीं 1१० काढलेली असतात 
ता प्रत्यक; उ० कालच्या पावसानें आमच्या विदि- 
रीचा एक गज वुडाला (म्हणजे एक गज पाणी चढले) 
रावेहार,तळें हे०्चा कांठ(मुंढेरा असलेला ॥क०नत- 
लला) ,४बंटूक ,इ०मध्यें वार चिणावयाची काठा ।क० 
स>इ, ५ खिडकी इ०तून माजर, चौर, इ०्ना 
प्रवशता येऊं नये म्हणूत जे धातूचे कि०लाकडाच 
इ]ड मारलल असतात ते प्रत्येक, & रजाचा ग॒ज 
करण ल्हान वस्तू मोठी करूनःसांगणें किं०वर्णिण; 

वस्तूला नसतें महत्त्व देणें; मूर्खपणाची आते” 


गंज 
य. ३/००. 


यथ॥ाक्ते करण;फुगवून सांगणें.गजाचा रज करण 
पकाथा वस्तूत महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्त करणं 


गजभागळा स्त्री धराच्या छपरावर घातललीं । 


काळ धसरू नयेत म्हणून माहुटाच्या पानाला ठोकून 
अलावलळला गज(म्ह० रीप किंठपट्टा) गजपुट न० 
गजाच्या पारिमाणाच्या खडटयांत ओषवाच्या उदयो- 
गाच दऱ्य बनावण्याचा एक वैद्यकी संस्कारावेशेप 

टाप,-ह्या प्रतीकांताल * गज ? शब्दांतील 
* ज़? चा उ्न्नार दंततालव्य 

गज [ स० गंजरखर्जांना, सांठा ] पु० 
डान्यादकाचा राश, २ एकांत एक बसणारा 
भाडा इचा समुदाय, किं० ह्या समुदायांतील 
पक एक भांडे व्यक्तिश: ३ सुतार हत्यारे ।के० 
अन्य बद्याचा हत्यारें आटोपसर रतीने एके ठिकाणीं 
उठवण्याची -परेटीघ्के कोणत्याही आकाराचे बारदान 
४ एका वाशष्ट प्रसंगो जरूर ज्या वस्तु त्या व्यव- 
7स्थत रांताने एके ठिकाणी ठेवण्याच्या सोयीचे 
काणतह| बारदान; उ० पानें, सुपाऱ्या, आड- 
"कै त्ता, इ०्चा गंज; उ० काजळ, कुंकू, फर्णी,इ०चा 
गज, ५ वाजार. ६ एकादा व्यापारी पदार्थ 
खूप माठ्या प्रमाणांत खरेदीविक्रासाठीं ठेविलेला 
असतो तो जागा. ७ पाणी सांठविण्याच्या उप- 
-योगाचें मोठें बारदान 

गाजक [ फा० ] स्त्री८ एकाद्या विशिष्ट पदा- 
थांचे वैपुल्य ।किं० मोठें प्रमाण. 

गजगज स्त्री ९ गल्वला; अनेक माणसें एक- 
दम बोलत असतां होतो तो ध्वनि. २ चिमण्या इ० 
पांखरांचा कलकला2. 

गजगज (-ब-) णें अ० क्रि० मोठ्या वस- 
ताने व्याप्त अत्षण ( वर, गांव, राज्य, इ० ) 

गजगा पु० गजरगोटीचें बीज ( मुलीं हीं बीजे 
खेळावयाला घेतात ) 

गजणे स० क्रेट १ तेल, तूप, किं० काहा 
आंपधी द्रव्य चोळून चोळून अंगांत जिराविणें. २ 
घासगें, चोळणे. 3 ०पक्षा वरचढ होणें 

गंजणे अ० क्रि० लांखड, तांत्र, इ० धातूंची 
पावत तिधतिनकॉटाच तफ हाथ: « जेऊ.) 

गज (-झ-) नी स्त्री० अधे सूत आणि अधे 
रेशीम ह्यांच्या मिश्रणाचे पट्टदार कापड; हे गर्भसुती 
असून त्याला एका बाजूने रंगीत पट्टे असतात 


१ 


व. 


| 
| 
| 


। 


गजा 


गजब [ अ० गझव्‌ ] पु० ९ कांहीं अतह्य 
मोठें संकट ( होणें, गुदरणें, येणे, करणें मांड 
इ० ), २ जोराचा, नेटाचा, किं क्रपणाचा हला 
(माणसावर, देशावर). ३ शिव्यागाळींचा वषांव 
४ दुदवाचा तडाखा. &एक गजब पु० १ आवे- 
शाचा आणि क्र्रपणाचा हल्ला ( शब्दांनी करिं८ 
हयारांनीं ). २ जोरदार, क्र्रपणाचें, 1० नेटाचें 
काणतहा कर्म; उ० रडण्याचा, लुटण्याचा , झोड- 
पण्याचा, आंरडण्याचा, त्या मुलांनी , चोरांना 
परदेशी दरवडेखोरांनीं, वाघांनी, ३८नीं एक गजव 
मांडला , चालविला, ३० 
गजबजणं अ० क्रि० व्यापार, उद्योग धंदे 
हाल्चाल, इ०नो युक्त असणें ( शहर, गांव , देश 
इ० ). २ भीति, आश्चर्य, किं० निरुत्साहता, ह्या 
भावनेने आक्रान्त होणें; घोबरून जाणें: विस्मित 
हाण; खचणें; गळाठणें 
गजबजांत ॥वे० १ गजत्रजलेल ( शहर, देश; 
इ० ), २ नाना प्रकारच्या धडामो ॥;व्यवहार ,इ० 
जथ चालतात असे ( शहर, देश, इ० ), 
गजञबाव स्त्री: चुना, दगड, इ०नो बांधून 
काढलेली विहीर 
गजर पु० १ कांतंनादि प्रसंगी सर्व श्रोते इथवर- 
नामाचे माठ्या आवाजाने करतात तें उच्चारण. २ 
अनेक वाद्यांचा एकवटलेला “वाने. २ प्रहर भरला 
म्हणजे तासावर बडावितात ते टोले समुच्चयानें : उठ 
सकाळच्या प्रहराचां गजर झाला.४एकाद्या गोशचा 
वांभाटा; उ० मला असुक ठिकाणीं नोकरी मिळा- 
वयाची ठरली आहे ह्या गोष्टीचा एम्ही गजर करूं 
नका. ५ प्रसिद्धि; सर्वावश्रुतता . 
गजरगोटा पु० सागरगोटीची बी. 
गजरा पु० १ फुलें एकत्र गुंफून हातांत धाला- 
वयासाठी जी करतात ती माळ, २ ल्लियांचें एक 
करभूपण.३ मुलांना खेळावयाच्या ज्या लाखेच्या 
गोव्या त्या प्रत्येक. ४ गजरगोटा . 
गजल, गक्ल [ फा० ] फारशी गाण्यांतील 
एक छंद; गजलांत प्रायः शुंगाराचें वर्णन असतें. 
गजा पु० आते ल्हान पंचा ,-नेसावयाचा .वर 
५ गजान्तल्क्ष्मी ? पहा. गजानंद पु०केवळ गजा 
कमरेला वेढून हिंडणे [फरणे ज्याला आवडतं असा 
माणूत; छांदिष्ट कि० विक्षिप्त माणूस, 


गजाल 


गजाल स्त्री० १ गोष्ट, ह्कागत. २ गफ्फा , 
( सांगणें, करणें ), ३ गल्वा, कल्कलाट, 
गंजिफा स्त्ना० अ०वब० खालीं * गंजीफ'ःपहा. 
गजिवेल स्त्री जिच्या पात्याला करवतीसार 
दांते आहेत अशी तरवार ,-शत्रच्या चिल्खताला 
आडकावून त्याला खेचण्यासाठी. र 
गंजी [ ईइिं० ] स्त्री० तणादिकांचा ढीग किं० 
रास,-विशेषत: नोट रचिली रास.&गंजीखाना 
पु० ज्यांत गंजी रचेलल्या आहेत असे पटांगण, 
गजी खी० तासून चौरस केलेली लाकडाची 
कडी ( पाटणीची ). ह 
गेजीकोट वि० विपुल, मुवलक, & गंजीकॉट 
छारखाना पु० प्रचंड कि विस्तीण कारखाना. 
गंजीफ [ फा० गंजिफाह ]स्त्री० खेळावयाच्या 
उपयोगाचे कागदाचे तुकडे रंगाचे आणि चित्रांचे 
चौकोनी ॥$० वाटोळे ते प्रत्येक, अ०व० गंजिफा. 
गेंजाव वि० दगड, विटा, चुना,: ३० द्रव्ये 
लावून बांधून काढलेली ( विहीर ); याच्या उलट 
“* आढाव विहार 7 म्ह० ओवड धोवड रोतीनें 
बांधलेली विहीर . 
गजेंदर [ सं० गनेद्धनमोठा हत्ती ] वि्खूप 
मोठे, प्रचण्ड, अवाढव्य, जगडव्याळ ( कारखाना, 
सेन्य,अरण्य, संपत्ति, ३० ]. 
गजेरी स््री० पाण्यावर तरंगत असणारा केर- 
कचरा ,-जो लाटेबरोबर येऊन कांठावर साचतो 
(समुद्र, नदी ,इ० चा). [लहान पंचा . 
गज्जा पु०,गज्जें न० कंमरेस वेहून घ्यावयाचा 
गट थु० ९ मनुष्यांचा ॥के०पदार्थांचा समुदाय , 
२ कांही विशिष्ट कायी्थ जुळलेल्या माणसांची जूट. 
२ कांहीं विशिष्ट तत्त्वावर केलेल्या वर्गीकरणांतील 
पक एक भाग, ४ ठाशीव रीर्तांची रचना, किं० 
मांडणी(शिपायी,जनावरें पदार्थ,इ०ची). ५ सोनें, 
चांदी, इची लगड, ६ एकत्र बांधलेल्या करे ण्मांड- 
लेल्या पदार्थांचा तंच. 
गट पु० कांहीं खाद्य किं पेत्र पदाथ 
गिळतेसमयी कंठांतून निघतो तो ध्वानाविशष, & 
गट करणें १ गिळून टाकणें. २ दुसऱ्याचा पैसा 
केंर कांदीं पदार्थ आपल्या हाती आला असता तो 
अप्रामाणकपणानें लाटणें किं० दावून ठेवणें; दुस- 
"याचा पदार्थ लबाडीने मिळवून जिरावणें.गटकन 


५५२० 
शिबऑऑशशशशशआआनस्नककछकश्‍िििाााााााााााा वोन 


। 
| 


। 


गठडी 


गटगटां, गटांगटा गट असा आवाज' होईल अद्वा; 
रीतीनें. 
गटकावेणें स० क्रि वर : गट करणें ? पहा. 
गटंगळी, गटगळी ,गटांगळी स्त्री० पाण्यांत 
पडलेल्या माणसाची धडपडं; गनकळी; डुबकी. २ 
कोणत्याही कामीं केलेला शिकस्तीचा प्रयत्न. 
गटगट , गटगटां ॥क्रि०कि०्गटग2 असा आवा? 
करून ( खाणे, पिणें ). 
गटगटणें अ० क्रि गटगट असा आवाऊ 
करणें ( शिजत असलेला भात, भाजी, इठ्नी ). 
गटगटीत वि०८ मोठे आणि तेजस्वी (डोळे १. 
२ लरपर्टात, अधू ( टेवल, घुर्ची, ३० ). 
गटगिळ्या, गटगीळ विठ्दुसऱ्याच्या पैशाच! 
किं० कोणत्याही वस्तूचा ल्बार्डानें अपहार करणार. 
गटगोळा, गट्ट गोळा पु० मोठेमोठे वार 
घेऊन खाणे. 
गटण न०, स्थ्ची० (संगीतांत) मात्रांचे प्रमाण . 
सटर, गटार [ इं० गटर] न० मोरी 
किं० पावसाचें पाणी वाहावयासाठी केलेला पार 
( बांधून काढलेला [किं० न काढलेला ). & गटार 
बातमी स्परी० फारशी विश्वसनीय नव्हे अश! 
वातमी. गटारयंत्र न १ गमतीखातर करि 
दुष्ट्पणानें किं० पैसे मिळाविण्यासाठी जो मनु'क 
समाजांत खोट्या बातम्या प्रसृत करतो तो. २ 
खोट्या बातम्या प्रसृत करण्याचा धंदा.३ ह 
बंदा करणारा इसम $०ह्या धंद्याचे लोक जेग्रें जम- 
तात तें ठिकाण, आमचेंभमराठी भाषेचे वाथप्रचार . 
म्हणी, इ० हें पुस्तक ले० 2०५२ पहा. 
गटाणा पु० गपागप खार्णे, खाऊन टाकरे. 
( करणें). पु० लु आणि कफोपक्ा र्क थिल- 
थिलीत माणूस, ह्या अथी * ॥टुगा १ २ € गणा 
(-ना) * हेह शब्द प्रचालित आहेत. 
गरोळा गाटोळा, गुडुळा वि० वाटोळा: 
वाटाळा आणि जड, 
रट्ट क्रि० विठ गट्ट अता आवाज कलन, 
गट्ट पु० वर * गट ? पहा. व 
गट्टा स्थी० ? दृढ मेत्री; जौवश्चकठय़ मत्र .. 
२ ह्हानसर गठ्ठा, ३ टोळी ( माणसांची ). 4 
गठडी [ हिं० ] स्त्री, १ ल्हानसें गांठोड: 
पुचुंडे .२युप्तपणें ठेविले एकाद्याच्या इव्य;एकाचयाने' 


०. 


गठड डा! 


जवळचा युप्त ऐवज; उ० आण्णाराव नोकरीचा 
खटपट कशाला करतील ? त्यांना मामाची गठडी 
मिळावयाची आहे ना ? &एकाद्याची गठडी 
होणे ( किं० वळणे ) तो भौर्तानें, आश्चयांनें, 
रके० आजारानें, हातापायांचें चलनवलन करण्यास 
असमर्थ होणें. 

गठडं न० 


१ लहानसें गांठोडें. २ युप्तपणें 
बाळगून ठेविलेलं द्रव्य, दागिने, इ० 

गठण स्त्री”, न० १ ( संगीतांत ) मात्रांचे 
प्रमाण.२म्रदंग वाजविण्यांताल एक प्रकार. &गठण 
गांठणे, गठणास आणणें आपल्या हेतूला अन- 
कूल कि अनुरूप करून घेणें. 
आपल्या उद्देशाला अनुरूप होणे किं० अरुणे 

गठला, गठरा स्त्रा० वर “ गठडी * पहा 

गंठीखोड पु० भामट्या. 

गठीछोड, गठ्डीछोंड, गंठीछोड पु० अत्यंत 
कृष्ण माणूस. 

गठोळा खा० लहानसे गांठोडें. 

गठ्ठ वि०६ट्ट आणि मजबूद (शरीरकरें०गात) . 

गठ्ठा पु० २ कापूस, चिरयुटें, ३० चें आरो- 
पसरपणें बांधलेले ओझें; वस्ता. २ घट्ट झालेला 
पदार्थ (दह, रातांवेल, इ०). २ पैसा, ऐवज. 


आठ गंडेर्‍या ह्म० लाकडाचे वाटोळे तुकडे, 

गह़ी स्त्री? १ ल्हान गठ्ठा; लहानसर वरस्ता 
रकै० ओझें.- २ युप्त द्रव्य. & गहाचोर पु० 
अट्टल चोर; बिलंदर भामटा. गट्ठीजोड 1व० 
द्रव्याच्या पुनचुंडीला गांठोवर गांठी मारणारा म्ह० 
अर्यंत कृपण किं० चिक्कू. 

गंड [ स० ] पु० २ कानज्लील आणि गाल 
[मळून मुखाचा एका बाजू. २ गाल, २ हत्तींचे गंड- 
स्थळ, ४ पुळी, फोड, गळूं. “५ गांठ, ६ शेंडा. 
छ मूललाशय. ८ यांद्वा. ९ बुडबुडा, १० विष्कं- 
भादिसत्तावीस यांगांताल दहावा वांग. ११ रोगार्‍चा 
पावसाचा, वाऱ्याचा, ३० चा जोर, आवेश , किं० 
सपाटा. १२ गवे, अटपणा, रग, कि० ताठा 
जरे , मोडणे, ३० ). ९२ कोढहा शब्दांच्या 


जि 
पट ८ गड रहा शाब्द तच्छत। दशावण्यासाठां 
लावतात; ३० न्हावी, न्हावगंड; त्याचप्रमाण तंल- 


गंड, बॉणगेड, जोततगंड, ० 


गठणास येणे 


। 
पल्षवाजाच्या वाद्या घट्ट करावयासाठां घातलेल्या । 
' राशीच्या राशीनीं मोजतां येण्याइतके; उ८ 


गडगनेर 


गड [ ॥ह० ] पु० ढडागरावर वांधलेला किल 
आमचें “ मराठी भाषेचे वातप्रचार, म्हणी ३० > 
पुस्तक ले० १२४८ पहा. & गड घेववेल पण 
वायको घेववणार नाहीं गड जिंकून घेतां येईल 
पण परस्मी जिंकून घेणें कठिण. गडकरी पु 
गडावर नेमलेला अधिकारी. गडघेणा वि 
कठिण, बिकट, जिर्कारींचा, गडनीस पु० गडा- 
वर पैशाआडक्यांचा हिशेव किं० जमाखर्च ठेव- 
णारा अधिकारी . गडनिविश्ी , गडनिश्श स्थीर 
गडनीलाचा हुद्दा किं० काम. 

गड स्त्री अडचण, पः'चाइत , कठिण प्रसंग. 

गडका पु०, स्त्री०, गडखी स्त्री शझाडाच 
फुलें, पानें, फळें, इ० तोडावयाची टोकाला 
आकडा अतलेली लांब काठी. २ ( तुच्छतेने ) उॅ 
स्री. 

गडखळ न० १ दुःताध्य वस्तु,किछा,३०. २ 
दुबोध मजकूर,छोक, बोलणें, ३०. २ दुर्गम रस्ता, 
वाट, इ०, ४ घोटाळा,, पेच, अडचण. 

गडखी स्त्री झाडावरील पानें, फुलें, ३८ 
तोंडावयाची लांव काठी,-जिच्या टोकाला अंकडा 
अक्सतो. 

गडखोल पु० घोड्याचा गळा. 

गडगेच ( -ज ) वि०अघळपघळ पुरेल इतके : 


वा» 
ष्ट 


त्याच्याजवळ गडगंच पैसा आहे; उ० आमच्या 
घरांत गंडगंच धान्य आहे. & आभाळ गडगंच 
भरणे आभाळांत दाट ढग येऊन भूतलावर अंघेर्‌ 
पडणें. गडगच काळोख निविड अंधर. गडगंच 
(-ज ) शहर ( किं० देश ) भरभराटीच्या 
स्थितोर्ताल किं० संपन्न लोकांच्या वसतीचे शहर 
( किं० देश ). 

गडगडणें अ० क्रि गढगड असा आवाज 
करणें, ( मेव, आकाश, कें०्अर्जाणे झालें असतां 
पोट, ४० नीं ). 

गडगडा वि० ओबड धोबड वाटोळा मोठा 
घोंडा; उ० हा गडगा गडगड्यांचा रचलेला आहे. 

गडगडाट पु०गडगड असा आवाज (मेघांचा . 
किं० अर्जाणि झालें असतां पोटांत होणारा. ) 

गडगने (-णे-) र पु०, न० एकाद्या कुटुं 
बांत लयन, मुंज, इ० सारखें कांही. मागाळ कां 


गजाल ऱ्य 


गजाल स्त्री० १ गोष्ट, हर्कागत. २ गफ्फा, 
( सांगणें, करणें ). ३ गल्वा, कलकलाट. 
गंजिफा स्त्री० अ० व० खालीं * गंजीफ'पहा . 
गजिवेल स्त्रीजिच्या पात्याला करवतीसारख 
दांते आहेत अशी तरवार ,-शत्रच्या व्विलखताला 
आडकावून त्याला खेचण्यासाठी. : 
गंजी [ हर ] स्त्री० तणादिकांचा ढीग किं० 
रास,-विश्षतः नोट रच्लिली रास.&गजीखाना 
यु० ज्यांत गंजी रचेलल्या आहेत असे पटांगण. 
गजी खी० तासून चौरस केलेली लाकडाची 
कडी ( पाटणीची ). रि 
गेजीकोट वि० विपुल, मुवलळक, & गंजीकॉट 
कारखाना पु० प्रचंड कि विस्तीण कारखाना. 
गंजीफ [ फा० गंजिफाह ]स्त्री» खेळावयाच्या 


उपयोगाचे कागदाचे तुकडे रंगाचे आणि चित्रांचे ! 


चौकोनी ॥० वाटोळे ते प्रत्येक, अ०व० गंजिफा. 


गंजीाव वि० दगड, विटा, चुना,: ३० द्रव्यें । 


लावून बांधून काढलेली ( विहीर ); याच्या उलट । 


“& आढाव विहीर ? म्ह० ओवड धोवड रीतीनें 
बांधलेली विहीर . 

गरजेदर [ सं० गजेन्धर्‍नमोठा हत्ती ] वि०खूप 
मोठे, प्रचण्ड, अवाढव्य; जगडव्याळ ( कारखाना, 
सैन्य,अरण्य, संपत्ति, इ० ). 

गजेरी स्त्री० पाण्यावर तरंगत असणारा केर- 
कचरा ,-जो लाटेबरोबर येऊन कांठावर साचतो 
(समुद्र,नदी ,० चा). [लहान पंचा . 

गज्जा पु०,गज्जें न० कंमरेस वेहून घ्यावयाचा 

गट पु० १ मनुष्यांचा ॥के०पदार्थांचा समुदाय , 
२ कांही विशिष्ट कायोर्थ जुळलेल्या माणसांची ज्‌ट्‌. 
२ कांहीं विशिष्ट तत्त्वावर केलेल्या वर्गीकरणांतील 
एक एक भाग, ४ ठाशीव रीर्तांची रचना ) किं० 
मांडणी (शिपायी 'जनावरें,पदार्थ,०ची), ५ सोनें ठ 
चांदी, इची लगड, ६ एकत्र बांधलेल्या करं ्मांड- 
लेल्या पदार्थांचा संच. 
_ गट पु० कांहीं खाद्य [किं पेय पदाथ 
गिळतेसमर्था कंठांतून निधतो तो ध्वानावरष, & 
गट करणें २ गिळून टाकणें, २ दुसर्‍याचा पैसा 
फिर कादं पदार्थ आपल्या हाती आला असतां तो 
अप्ामाणकपणानें लाटणें किं० दाबून ठेवणें: दस- 
याचा पदार्थ लबाडी टव 


गठडी 


गटगरटां, गटांगटा गट असा आवाज' होईल अश 
रीतीनें. 
गटकाावणें स० ।क्रिट वर: गट करणें > पहा. 
गटंगळा, गटगळी,गटांगळी स्त्री० १पाण्यांत 
पडलेल्या माणसाची धडपडं; गनकळी; डुबकी. २ 
कोणत्याही कामीं केलेला शिकर्तीचा प्रयत्न. 
गटगट, गटगटां क्रि ०[के ०्गटग2 असा आवा? 
करून ( खाणें, पिणें ). 
गटगटणें अ० क्रि? गटगट असा आवाऊ 
करणें ( शिजत असलेला भात, भाजी, इनी ). 
गटगटीत वि०२ मोठे आणि तेजस्वी (डोळेः. 
२ लटपर्टात , अवू ( टेबल, खुर्ची, ३० ). 
राटगिळ्या , गटगीळ विदुसऱ्याच्या पैश्याच 
किं० कोणत्याही वस्तूचा ल्वार्डाने अपहार करणार! 
गटगोळा, गट्ट गोळा पु० मोठेभोठे वार 


। घेऊन खाणे. 


गटण न०, स्त्री० (संगीतांत) मात्रांचे प्रमाण . 

सटर, गटार [ इं० गटर्‌ ] न० मोरी? 
किं० पावसाचें पाणी वाहावयासाठा केलेला पार 
( बांधून काढलेला किं० न काढलेला ). &गटार 
बातमी स्थरी० फारशी विश्वसनीय नव्हे अश! 
वातरमा. गटारयंत्र न० १ गमतीखातर करिं 
दुष्टपणानें किं० पैसे मिळाविण्यासाठीं जो मनुष्य 
समाजांत खोट्या बातम्या प्रलत करतो तो. २ 
खोट्या बातम्या प्रल्रूत करण्याचा धंदा.३ ₹ 
बंदा करणारा इसम ह्या धंद्याचे लोक जेथें जम- 
तात तें ठिकाण, आमचें“मराठी भाषेचे वावप्रचार . 
म्हणी, इ० ? हें पुस्तक ले० १०५२ पहा. 

गटाणा पु० गपागप खाणे, खाऊन टाक 
( करणे ). पु० लट आणि कोपक्ा [्के? यिल- 
थित माणूस, ह्या अथी  ॥टुंगा, ? “ गठण 
(-ना) ? हेह शब्द प्रचालित आहेत. र 

गटोळा गोटोळा, गुटुळा वि० वाटोळा! :- 
वाटाळा आणि जड 

गट्ट क्रि० विठ गट्ट असा आवाज करून, 

गट्ट पु० वर “ गट ? पहा. न्याल 

गट्टी स्त्री ० 2 दृढ मत्री; जीवश्वकंठय मेत्रा . 
२ लहानसर गट्टा, ३ टोळी ( माणसांची ). _ 

गठडी [ हिं० ] खी० १ लहानसे गांठोई: 


0 मळवून जिरविणे.गटकन | पुरचुंडी .रगुसपणें ठेवलेले एकाद्याच्या दरव्य;एकाबाने 


गठडे 


जवळचा युप्त ऐवज; उ० आण्णाराव नोकर्रीर्चा 
खटपट कशाला करतील ? त्यांना मामाची गठडी 
मिळावयाची आहे ना ? &एकाद्याची गठडी 
होगे ( किं० वळणे ) तो भौर्तानें, आश्चर्याने, 
रके० आजारानें, हातापायांचें चलनवलन करण्यास 
असमर्थ होणें. 

गठडं न० ? लहानसें गांठोडें 
बाळगून ठेविलेलं द्रव्य, दागिने, ३० 

गठण स्त्री०, ( संगीतांत ) मात्रांचे 
प्रमाण.२मरृदंग वाजविण्यांतील एक प्रकार, &गठण 


२ युप्तपणें 


ठ 


गांठणे , गठणास आणणें आपल्या हेतूला अनु- 


कूल र्किं० अनुरूप करून घेणें. 

आपल्या उद्देशाला अनुरूप होणें किं० असणें 
गठली , गठरी स्त्री वर “ गठडी ? पहा 
गंठीखोड पु० भामट्या. 


गठीछोड, गठ्ठीछोंड, गंठीछोड पु० अत्यंत । 
! दुत्रोंध मजकूर,छोक, वोलणें, ३०. २ दुर्गम रस्ता , 


कृपण माणूस. 

गठोळा खी० लहानसे गांठोडें. 

गठ्ठ वि० घट्ट आणि मजवूद (शरीराकें०गात) . 

गठ्ठा पु० २ कापूस, चिरयुटें, ३० चे आटो- 
पसरपणें बांधलेले ओझें; बस्ता, २ घट्ट झालेला 
पदार्थ (दहीं, रातांवेल, इ०). ३ पैसा, ऐवज, ४ 
पद्ववाजाच्या वाद्या घट्ट करावयासाठा घातलेल्या 
आठ गंडेऱ्या ह्म० लाकडाचे वाटोळे तुकडे, 

गही स््री० १ ल्हान गठ्ठा; लहानसर बस्ता 
कं० ओझें." २ य॒प्त इव्य. & गठ्ठाचोर पु० 
अट्टल चोर; बिलंदर भामटा. गह्ठीजोड व 
द्रव्याच्या पुचचुंडीला गांठोवर गांठी मारणारा म्ह० 
अर्यंत कृपण किं० चिक्कू. 

गंड [ स० ] पु० १९ कानश्यील आणि गाल 
मिळून सुखाची एक बाजू. २ गाल, ३ हत्तीचें गंड 
स्थळ, ४ पुळी, फोड, गळू. "५ गांठ. ६ शुंडा 
छ मूल्लाशय. < याड ९ वुडछुडा १० विष्कं- 
भादिसत्तावास योगांतलिदहावा योग, १८ रोगाचा 
पावसाचा वाऱ्याचा , ३० चा जार, आवेश , किं० 
१२ गव, उमेटपणा , रग, के० ताठा 
( जिरणे, मोढगें, २० ) १३ काहा शब्दाच्या 

« गढ हा शब्द तुच्छता दशावण्याताठी 
लावतात; ३० न्हावी, न्हावगंड; त्याचप्रमाण तल- 


गंड, बॉणगंड, जोलगड, *९ 


सपाटा, 


गठणास येणे 


गडगनेर 


गड [ हिं० ] पु० डागरावर वांधलेला किलः 
आमचें “ मराठी भाषेचे वावप्रचार, म्हर्णी,३० ? हे 
पुस्तक ले० १३४८ पहा. & गड घेववेल पण 
वायको घेववणार नाहीं गड जिंकून घेतां येईल 
पण परस्ती जिंकून घेणें कठिण. गडकरी पु 
गडावर नेमलेला अधिकारी. गडघेणा वि 
कांठिण, बिकट, जिर्कारांचा. गडनीस पु० गडा- 
वर पैश्याआडक्यांचा हिशेब किं० जमाखर्च ठेव 
णारा अधिकारी . गडनिविश्ी , गडनिश्ो स्वी 
गडनीसाचा हददा किं० काम 

गड स्त्री० अडचण, प'चाइईत , कठिण प्रसंग 

गडका पु०, स्त्री”, गडखी स्री० श्झाडाचच 
फुलें, पानें, फळें, इ० तोडावयाची टोकाला 


, आकडा अललेली लांव काठी. २ ( तुच्छतेनं ) उंच 


स्त्री. 
गडखळ न० ९१ दुःसाध्य वस्तु;किछा,३०, २ 


वाट, इ०. ४ घोटाळा, पेच, अडचण. 

गडखी स्त्री झाडावरील पानें, फुलें, ३८ 
तोंडावयाची लांब काठी,-जिच्या टोकाला अकडा 
अस्ततो. 

गडखोल पु० घोड्याचा गळा. 

गडगेच ( -ज ) वि०अघळपधळ पुरेल इतके: 
राशीच्या राशीनीं मोजतां येण्याइतके; उ८ 
त्याच्याजवळ गडगंच पैसा आहे; उ० आमच्या 
घरांत गंडगैच धान्य आहे. & आभाळ गडगंच 
भरणे आभाळांत दाट ढग येऊन भूतलावर अंधेर 
पडणें, गडगच काळोख निबिड अंधेर. गडगंच 
(-ज ) शाहर ( किं० देश ) भरभराटीच्या 
स्थितों्ताल किं० संपन्न लोकांच्या वसतीचे शहर 
( किं० देश ). 

गडगडणें अ० क्रि गडगड अत्ता आवाज 
करणें, ( मेघ, आकाश, कें०्अर्जाणे झालें असतां 
पोट, ६० नीं ) 

गडगडा वि० ओबड धोबड वाटाळा माठ, 
धोंडा; उ० हा गडगा गढगड्यांचा रचिटेला आहे 

गडगडाट पु०गडगड असा आवाज (मेघांचा 
किं० अर्जाण झाले असतां पोटांत होणारा . ) 

गडगने (-णे-) र पुं०, न० एकाद्या कुटुं 
बांत लग्न, मुंज, ३० तारखे कांहीं. मराळ कां 


गंडगा 


ऱ्हावयाच असल म्हगजे त्याच्य 1 अबांदर त्याऊु 
वात जी नजवाना करतात ती अश्रा आनं- 
दाच्या प्रतंगा होयर वायरो कि मित्रमंडळी 
त्या कुडवाला करतात ता मेजवानी . ह्या मेजवा- 


2. 


नाला € केळवण ? असेंही म्हणतात 
गडगा (-घा ) पु०, गठडग (-घ ) न०८ 
इकावर एक दगड रचन केलेला ढंग, क भिंत; 


1 चखल इ० चा उपयोग न करतां केलेली दगडाचा 


रास करिं० भिंत [ खड्डा. 
गडगा, गटगा पु० ओवडबांबड ग्रणि मोठा 
गडगिळ्या, गढणीळ वि० दुसर्‍याचे पैसे 
कें० माल लाटणारा . 
गडगूप पु० जोंधळ्र्याची एक जात. 


गंडगुळ पुडे ५ नळयुंड ? पहा. 


, ध्वर्नांचें मिश्रण 


गंडगोळ स्त्रां> 2 एक प्रकारची तोफ; उखळी 


तोफ; गरनाळ. २ ल्ट्ट आणि ठेंगणा माणूस 
राडणा [ स० गडीऱमित्र ) स्त्री मेर्घाण; 
आपल्या भरवद्याला पाव अशा क्ली; “ गडण ? 
अलहा ह्याच अर्थी रूप आहे 
राडणं पुढ “ गढण । पहा 


गडत (-दु ) वि० १ अतिवन क्रि निवीड ' 


( अंधर, झार्डा, झोप, प्यालेल्या दारूचा अमल 
सस्ती ३०), २पूर्णपणें ममत (अभ्याप्तांत क०कांहां 
कामांत ). न० दाट किं० निबिड अंधेर काळोष्यी 
( येणें,पडणें ). & गडद होणें अदृश्य होणें , नष्ट 
'डोणें, टप्न हाणें; विध्वस्त होणें, मृत होणें; 

गडद न० खोल खड्डा 

गडदण स० [क्र० जमीनांत ( द्रव्यादि पुरून 
ठेवणें, दृष्टीभाड करणें, ) 

गडदन, गरदन [फा०] न०,स्थी ०ाळा »कैठ 

गडद्र स्त्रा०, गडदरा पु6खोल आणि ओघड- 
धोबड खाच किं० खडडा 

गडदा पु० पोट ( तिरस्काराने ) 

गडटू (-धू ) वि शरीराने अगडबंब , लट 
( माणूस किं० जनावर ) 

गडद पु० १ पदार्थ चेभण्यासाठों त्यावर ठोंव- 
डला जड पदार्थ. २ फार मोठे ओझें. २ ( लाक्ष- 
णक ) आपले पूर्वज किं०आपल्या पूर्वीचे आपल्या 
कामावरचे अधिकारी यांनीं रूढ केलेली [० 
त्याना चाळू ठाविलेली चाल,पैज्ञाची दुणगी', इ० ,- 
जा आपण चाळू ठेवणें आपले कर्तव्य आहे 


गडबडां 


गडप (-ब ) वि० १ अद्य; न दिसता 
उ० आम्हाला पाहातांच तो वाघ झाडीमध्ये गडव 
ला.२खचन किं०वाऊन टाकलेला;पत्ता न लागेल 
ह्या रांतान एकादा पदार्थ नाहीसा केलेला ।० 
विलेला; उ० त्या कारकुनानें रामभाऊंचे पन्ना 
रपये गडप केले; उ० आम्ही तांघांना दान ग्र 
फोडर्णांचे पोहे तेव्हांच गडप के 
गडबड स्त्रा २ गांगाट; अनक प्रकारच्या 
२ घोटाळा , अव्यवस्था, गोंधळ 
चित्ताची व्यय्मता; कांहीं काम न सुचेल अर्शी 
1चवत्ताचा स्थाति. ४ अनेक कामें एकदम कर- 
ण्याचे अंगावर पडल्याकारणानें होते ती धांदल 
चार, दरोडखार, इ८चा उपद्रव एकाद्या गांवी 
साल्यान लोकांची होते ती अस्वस्थता घावरे- 
पगाची [त्थात £€$गडबड्या पु० सेचल स्वभा 
वाचा; लगत्ग करणारा:गडबड करणारा: वांदल्य! 
गडबड सडबड स्रा० ८: फार मोठां गडत्रड,. २ 
गडवडावडतरड, गडबड गुंडा पु० £» घा$ाइंनें 
कॅ० कांहीं भाग वगळून कलल एकादे काम 
1० अदध काम करण्याचा प्रकार. २ पानभावी 
पंथाच्या लाकांताल ल्यमाचा विधि जनाखचे, 
हेशव,, इ०्मध्ये ल्वा्डीची रचना [० मांडणी 
त्रात्याच्या मनांत घोटाळा उत्पन्न होईल किंवा 
काहा गाष्टांकडे यांचें लक्ष्म जाणार नाहीं अक्का 
रातान एकादा हकोगत सांगण्याचा प्रकार 
डबडण अ० फ्रि० १ घोटाळ्यांत पडणें. २ 
काय करावे ते न सुचण्याच्या स्थितीत पडणें 
क० अनण; व्यग्नचित्त होणें २ अव्यवस्थित 
हाण; अव्यवस्थेच्या स्थितींत पडणे के० असणे 
८ ८कदमन काहा संकट के अडचण किं० विघ्ठ 
उपास्थत झाल्यामुळे हताश आणि नरुत्साह होणें 
५ घधात्ररून जाणें. ६ गडगड किं ठणरुण असा 
आवाज करात करात एकादा पदार्थ उलटा सुलटा 


हात हात टर जाणें घरगळत जाणे, ७ कुशीवरून 
जमानावर लाळणे 

गडबडविण ख० क्रि? £ घाइवाईनें उरकन 
टाकणें; कसेंवप्ते करणे, २ घांटाळ्यांत घालणें क्रि 
पा 

गडबडां क्रि० वि 
वरून दुसऱ्या कुर्शांवर 
जोरानें. २ घाइघा 


० ८ जमीनीवर एका कुशी 
( लाळणें ), २ आवेशाने 


गडवबडाट ५२३ गडी 
गडबडाट पु० १ गडवड असा आवाज, २ । ४ भूतपिद्याच्यादिकांच्या उपद्रवाच्या निंरसनाथ्र 


फार मोठा घोटाळा; गोंधळ; अव्यवस्था, २ मोठ- 
मोठ्यानें बोलण्याचा आवाज. ४ कोणताही पुष्कळ 
वेळ चाललेला मोठा आवाज किं० असा मिश्र 
आवाज 

गंडभर, गंडभअरव, गंडभेरा पु० एक प्राणी. 

गंडमाळा स्त्री> मानेला किं८ गळ्याला 
गळवांसारखे मांसाचे उंचवटे ज्या रोगाने उत्पन्न 
होतात तो रोग. 

गंडरी, गंडेरी स्त्री ० 2 सोललेल्या उसाचे दंड- 
गोलाकार जे तुकडे ते प्रत्येक; सोललेल्या उसाच्या 
उभ्या चिरफळया करून जे तुकडे करतात त्यांना 
“ करवे ? म्हणतात. २ लुगडे म्हणून ज्याचा 
उपयोंग करावयाचा त्या कापडावर केलेली खूण 
अश्या खुणेचें जें कापड त्याला “ गंडरीदार ? म्हण- 
तात. ३ लाकूड, धातूची सळई, इ०चा तुकडा. 

गडवा पु० जेवावयाच्या वेळीं ष्यावयाचें पाणी 
ज्या मोठ्या धातूच्या पात्रांतून ओतून ल्हान 
भांड्यांत घेतात तें पात. तें कांहीं विशिष्ट आका- 
राचें असून तें बहुधा तांबे ह्या धातचें असतें 
त्याला * तांब्या ? असतें म्हणतात 

गडसंघ(-द) [ म० गड--साधे ] स्त्री० ? 
जरूरी, गरज, निकड; उ० मला चार स्पायांची 
गडसंध आहे. २ घाईची वेळ; गडबडीचा प्रसंग;उ० 
हल्लीं लय्नाची गडसंव आहे; तुझें काम मला सध्यां 
वथकरतां येणार नाही. २ अडचणाचिं, धोवयाचें, 
किं० भयाचें ठिकाण; उ० ही एवढी पांच 
कोश्ांची गडसंध ओलांडून मग आपण फराळ 
करावयाल| वसू . ' गढसंड ? असेंही ह्या शब्दाचें 
रूप प्रचालित आहे. [ कानशीलं, 

गंडस्थळ [ सं० गंड- स्थळ ] न० हत्तीचे 

गंडा पु० ९ चार वस्तूचा संच किं ० समुदाय 
चार कवड्या किं० चार पेले, २ गवई, तबलजी , 
नर्तक, ३० थंदेवाळे लोक आपल्या चेल्यांना शिकवू 
लागण्याच्या अगोदर त्याच्या मनगटाला बांधतात 
तो दोरा, ( बांधणें, घालणे, ३० ); ह्या दोऱ्याला 
गंडानाडा? असेह म्हणतात, ३ 
घोड्याच्या गळ्यांत शोभेताठा बांधतात ती 
काळ्या सुताची आणि विशष ० वळ- 
हेली दोरी. ला गंडापट्टा ? अहहा तात 


4 गंडादोरा र 


मंतरलेला दोरा हातांत बांधतात तो.&पएकाद्याला 
गंडा घालणें ( किं० चढविणे ) त्याला फसविणे 
उठ त्या दुकानदाराने मला चार आण्याला गंडा 
घातला. एकाद्याला गंडा बाधणें १ त्याला शिष्य 
करून घेणें. २ त्याला आपल्या मंडळांत अंतर्भूत 
करून धणें 
गडाडणें अ० क्रि? १ ( मेघ, आकाश, इ० 
कांतून ) गर्जना होणें; ( मेव, आकाश, इनी ) 
गर्जणें. २ मरणे; उ० सत्याण्णव सालच्या प्लेंगांत 
छु्याबा गडाडला. ३ वडतफ केला जाणें. हाक- 
लून दिला जाणें. ४ ( बंड, दंगा, इ० ) चिरडून 
टाकले जाणें. 
गंडांत पु०, गंडांतर न० अपमृत्यु क० कोण- 
तेही मोठें संकर ,-ज्यावर आपली नियंत्रणा चालत 
नाहो; (क्रे० येणें, टळणें, इ० ). 
गंडाला पु० १ ओब्रडथोबड खड्डा किं०खळगा. 
२ कठिण, जिकौरीचे , कि० घोटाळ्याचे काम. 
गडावणे [ म०गडी ] ल० क्रि० (एकाद्याला) 
आपल्या इच्छेला अनुकूळ करून घेणें; त्याचें मन 
वळविणे ( आपल्या कृत्यांत सार्माल होण्याला ) 
ह्याचा वाईट संब्रंधानेंच उपयोग केला जातो 
गंडिया पु० १ नपुंसक, पंढ. २ पराक्रमशून्य 
माणूस; कतेत्वर्हांन मनुष्य. ३ पुरुषाला शिवी- 
द्यावयाचा हा शब्द आहे; उ० अरे जा गांडेया, 
तुझी काय मला भाते ? 
गंडी स्त्री० पाणी पिण्याचें कांहीं विशिष्ट 
घाटाचें लहान पात्र; गिंडी. 
गडी पु० १ दिवसाच्या मजुर्रानें किं० माहि- 
न्याच्या पगारानें आपले काम करावयासा ठीं ठेवि- 
लेला नोकर, २ बारीकसारीक कामे करावयाताठीं 
ठेविलेला नोकर. २ बारीकमारीक कामें करा- 
वयासाठीं आपल्या हाताखालां घेतलेला इसम. ४ 
- त्याच धंद्यांतील, संस्थेतील, वगातील, किं० 
कामांतील कोणीही दुसरा जो इसम तो आपला 
गडी, ५ एकाद्या जातातील त्या जातीच्या गुणांनी 
युक्त इसम; उ० ब्राह्मण गडी, माळी गडी, इ८ 
६ इसम ( सामान्यतः ), उ० कारकून गडी 
मुश्ाफर गडी, पुणेकर गेडी, शिपाइ गडी, इ० 
७ एकाद्या खेळांतील जोडीदार, ८ भार्जापाला इ० 


गडी 


मेघ्री, संगत; 


> 


ची जुडी क्रि गठ्ठा, ९ 
तुझी गडी फू करतों. 

अडी स्त्री” लहानसर भुईकोट 
“ मड ? पहा. 

गडीगंञञ वि० गडगंज; विपुल. 

गडू पु० ल्हान गडवा, वर “ गडवा ? पहा , 

गंहूप [सं० ] पु० २ तोंडांत धेतलेलें पाणी 
( चळ भरावयासाठों [किं० ताड स्वच्छ करण्या- 
साठीं ). २ (पाणी, इन्चा) घोट.२ मद्यावशपष 
४ हत्तीच्या सोंडेचें टोक वका 

गडेकरी पु० हत्तीच्या पुढें भाला हातांत धेऊन 
चालतो तो इत्तम. 

गंडेरी स्थी० सोललेल्या उसाचा तुकडा ( दुंड- 
गोलाच्या आकाराचा ). वि० लगड्याच्या प 
राचा एक प्रकार. 

गड्डा छु० १ कांदा, मुळा, आलें, ३० चा 
जमौर्नातील भाग. २ कोबी, इ० पालभा- 
जीच्या पानांचा घट्ट समुदाव; २ कोणत्याही 
पदार्थांच्या कणांचा वट्ट झालेला समु 
दाय किं० गोटा किं० गोळा. ४ दुसऱ्या ठिकाणी 
लावावयासाठों उपट्लेल्या झाडाच्या मुळांचा 
मातीनें लडवढलेला झुबका. “, नदीचें पाणी विपुल 
नसतां पात्रांत उत्पन्न झाळेला कोरडा भाग ( बेटा- 
सारखा ). ६ पदार्थांचा सारभूत भाग; उ० त्या 
जिंदर्गीचा गड्डा विसुभाऊंच्या हातांत आला. 

गड्डाळिका [ खं० गद्य--आवली ] स्त्री? १ 
नाना प्रकारच्या अल्कारांनां सजविलेला मोठा 
गद्यलेव. २ लांबच लांब हकीगत; कंटाळवाणी 
हकीगत; चऱ्हाट ( क्रि० लावणें ) 

गड्डी खी० २? भार्जापाल्याची जुडी. २ इहा 
दस्ते(कागदाचे), ३ ल्हान गड र्कि०्डोंगरी -किलछा 

गह वि० लठ्ठ आगे ठेंगणा माणूस. 

गंड्या पु० कतृत्वर्हीन माणूस; नादान मनुष्य 
९ गांवचा गंडया तो. सासूचा देशपांड्या 
ज्याला गावांत कोठेही मान मिळत नाहीं त्याला 
सासुरवाडीस मान मिळतोच मिळतो; हाडाचे 
भधे लोक दुवळ्या माणसापुढें शूरत्वाचा टेंभा 

वतात 


गढण अ० क्रि वाचनांत, विचारांत , कि 


उ० मी 


किला. वर 


राण 


दुसऱ्या कोणत्याही कामांत निम होऊन जाणे 
[कॅ० तछीन होणे. 

गढळ वि० रद्दी, टाकाऊ,वेढव ,कुरूप , "भिकार 
( ञमीन, माणूस, जनावर,पदार्थ, ३० ). 

गंढारणें अ० क्रि धराची किं> विडिरीची 
भिंत ढासळणे करि० कोसळणें. 

रांढाळणें अ० क्रि १ फसणे, नासणें, ३ 
डणें अंगावर येणें ( बेत, काम ॥ुक्ति,शेत,व्यापारु , 
ड० ), २ भीतीने किं० संशयानें मावार खाण: 
कच खयार्णे; कचरणें. ु 

गढुळणें अ० क्रि 2 गढूळ होणें. २ (मन) 


। कित होणें; कोणेकाबद्दळ कांहीं किल्मिपानें व्याप्त 


होणें.२(देश, शहर, इ०तील लोकांचीं मनें )आधि- 


। काऱ्यां विरुद्ध संतप्त होणे. स० ।क्रे० १ ( पाणी, 
, इ० ) गटूळ करणें. २णकाच्या माणसासवधानें कॉणे- 


, रामा पुरुषसूक्त शकला 


काच्या मनांत वाईट ग्रह उत्पन्न करणें, 

गडुळ वि० १ चिखलट ( पाणी, ३० ). 
शंकित(होणें);प्रतिकुळ यरहानें युक्त(मन).२अस्वस्थ 
चित्त ). ४ असंतुष्ट ( देश किं० रयत ), 
ल्वाडीचा ( हिरव ). ६ मिश्र बीजाचा ( माणूस 
किं० जात ). 
गढेकरी पु० डोंगरी किछ्यावरचा शिपार्या. 
गण [ सं० ] पु० 2 कळप, ससुदाय; उ० 
पेशाचगणामध्यें वेताळ श्रेष्ट २ जात, वर्ग. ३ 
सेवक, भक्त, इ चा समह. ४ शंकराचे सेवक 
प्रमथादक, ५ परिवार. ६ ( व्याकरण ) समान- 
वमी शब्दांचा समुद; उ० सकर्मक क्रियापदांना 
भूतकाळी कमोणे प्रयोग होतो, याला पढ गणां- 
तोल धातु अपवाद आहेत;जसें रामानें भिंत बांधली , 
७ ( फल्ज्योतिघांत ) 
जन्मनक्षतानुरोवान देव, मनुप्य,आणि राक्षस ,असे 
तीन जे वर्ग ते प्रत्येक.टाविचार; अमुक गोष्ट करा- 


। वयाची कि० न करावयाची थासंबेधानें एकाद्याचा 


विचार, बेत, किं० अभिप्राय; उ० आमच्या पुत- 
ण्याला बळवंतराव आपली मुलगी द्यावयाला कबूल 
आहेताके०नाहीत हा गण काहून या.९पद्यररचने- 
मध्ये तीन तीन अक्षरांचें किं०चार चार मात्राचे ज 
गठ केलेले आहेत ते प्रऱ्येक;उ०्मालिना वृत्तांत नगण, 
नंगण , मगण, यगण, यगण, असे पांच गण येतात 

१० मुख्य [पशाचाचे सेवक जञञ समीपस्थ इतर 


गणगोत 


पेज्ञाच ते प्र्येक. ११ देवांच्या उत्सवात कोणी 
चोपदार व्हावें, कोणी पालखीला लागावें, कोणी 
चवरी ष्य़ावी, म्हणून नियुक्त जे इसम ते प्रत्यक- 
१२ तमासगीर लोक तमा्याच्या सुरवातीला म्हण 
तात ती देवाच्या स्तुतिपर कविता. 8 गणसन्ना 
स्त्री देवगण , मनुष्यगण, आणि राक्षस गण, अस 
जे तीन गण ज्योतिषशासतरांत सांगितले आहेत 
यांची जी मेत्री किं० जुळणी ती,-जी दान माण 
सांचा एक गण आला असतां असते; उ० .या 
मुलाची आणि त्या मुर्जांची गणमैत्री येते का नाह 
तें पाहावयाचे आंहे.गणवेर न ०गणंमेत्रीचा अभाव 


वर ' गणतेत्री ? पहा, गणदाः क्रि वि० एक ए्क , 


गग ह्य वर्ग कि० टोळी किं०समूह धेऊन. गणस- 
चाद्यीग स्थ्ची०पाटील कि म्हेतर किं० चोघुला ह्यांची 
पत्नी ,-सावजानिक भोजनादि प्रस्तंगी पाहिले आमंत्रण 


बिला करावें लागतें. २ सार्वजनिक प्रसंगीं गण । 
म्हणून आमंत्रिला कोणीही पुरुष आणि सबार्द्याण । 


म्हृणून आमंत्रिलली कोर्णीही ज्ली. गणद्रूव्य न० 
सार्वजानेक पैत्ता किं माल. गण नमणें कांहीं 
एका कायीला आरंभ करणें, गणगौर स्थ्री० गौर 
आणि पार्वती यांच्या मूर्तांची मारवाडी लांकांत 
चेत्लांत काढतात ती मिरवणूक, गणीत [ सं० 
मण--गोल ] न० एकाद्याचे भाउवंद, सोयर, 
धायरे इ० समुः्चयाचें; आप्त; नातेवाईक 

गणक [ सं० ] पु० ९ ज्योतिषी, 
चिणारा., २ कारकून 

गरणंग पु०,गणग(-गु-)ट न०९ जावळ ,३० 
छ्या लाह्या करीत असतां जे दाणे उमलून त्यांच्या 
लाह्या होत नाहांत ते दाणे.३ ( लाक्षाणक ) उप- 

श किं० शिक्षणाचा ज्याच्यावर कांहीं परिणाम 
हांत नाहीं भता माणू त 

गणणें [ सं० गणूऱ्नमोजणें ] स० कि० ९ 
मोजगे, मापणें; उ० तिथि गणा, मास दुणा त्यांत 
एक उणा, ते नक्षत्र जाणा. २ महत्वाचे समजणे 
०ला किंमत देणें, मनावर घेणे; पूज्य मानण; उ० 
तो आतांपासूनच बापाचे बोलणें गणीनासा झाला 
आहे 

गणतर ह्ली5तगरीच्या फुल्झाडाची एक जांत 
ज० ह्या तगरीचे कूल 


> पंचांग . पति किं० मुख्य. २ दुकर आणि पावती यांचा 


गाणिकारेका 


गणती [ सं० गण्‌-मोजणें ] स्त्री०१ संख्या. 
२ मोजदाद; कांहीं पदार्थ मोजून त्याचे निघाले 
किं० ठरलें तें पारेमाण; मोजणी .२ किमत; महत्व; 
पूज्यव्रुद्धि; उ० जो देवाला भीत नाहीं त्याला मनु- 
प्याची काय गणती ? उ० मला रामभाऊरची काय 
गणती ? मी त्याला हां हां म्हणतां उडवून देईन. 

गणती [ सं० गणून्च्मोजणें ] क्रि वि० 
किंवा द० यो० अ० गाणिले असतां; गणून; गण- 
तीने: गाणिलळें असतां शेकडो सापे, परिमाणे, इ० 
भरतील अक्शा रीतीनें; उ० घाटांत खंडोगणती 
्रह्मांचो झाडें तुम्हाला दिसतील. अस्षेच इतर शाब्द 
सालोगणती , महिनोगणती , लक्षोगणती 

गणन [ सं० गण>मोजणें | न० १ गणणें 
मोजणें, मापणें, कि८ ह्या क्रियेचे फळ, किं० ह्या 
क्रियेने ठरले तें पारेमाण; संख्या , मोजदाद, ३०. 

गगना [ सं८० गणूऱ्न्मोजगें ] स्वी० १ मोजणी; 
संख्या; हिशेब; गगर्ता. २ असुक माणूस किं० 
पदार्थ अमुक योग्यतेचा किं० लायकीचा किर 
किंभर्तांचा आहे असा ग्रह. ३ महत्व; योग्यता; 
लायकी 

गणर्नाय [ सं० गणून्च्मोजणें ] ति गणाव- 
यास योग्य; हिशेबात [किं० विचारांत घेण्याच्या 
लायकीचा किं० महत्त्वाचा किं० योग्यतेचा 

गणपाते [ सं० गण--पांते ) पु० गणाचा 


ऱ 


| पुत्र मंगल कायाच्या आरंभा ज्याचा पूजा कर- 


तात. ३ काहिलांतून गळ ओतून काढल्यावर गण- 
पतीच्या नांवाने त्याचा जो अंशु बाजूला काहून 
ठेवितात तो. हा युरवाचा हक्क म्हणून त्याला 
द्यावयाचा असतो. ४(लाक्षपिणक) ढेरपोटया .४गण- 
पर्ताचे केळे स्री गरोदर राहिली. गणपांतेपूजन 
न० मंगल कायौरंभों करतात तें गणप्ता*चि पूजन 
कें० चिंतन 
- गणा पु० १९ कोठी लोक कांडी करावयाताठॉ 
जो कडब्याच्या ताटाचां तुकडा घेतात तो. २ 
तव्याला तेल लावून करतात ता भाकरी 

गणिका [ स० ] स्त्री० ? वश्या; वार्त, 
२ कलावंतीण 

गणिकारिका [ सॅ० ] स्त्री० नरवेल 


गणित 


ग्राणत [ सै० गणून्न्मोजणें ] ।वि० गणलेले 
माजलड, न० 2 अंकांनीं ॥क० अक्षरांनी हिशेव 
करण ॥$० त्यासंबंधाचे ज्ञास्न; उ० अंकगणित 
वाजगाणेत, ३०.२ ( मुलांच्या भाषेत ) उदाहरण 
( गाणेताचे ). & गणिती पु० गगित झाल्त्रांत 
नप्णात इतम, गणित श्रेडी स्त्री0 ज्या श्रेढा- 
ताल पद्‌ कांहीं विशिष्ट अतरानें कर्मा होत जातात 
किं० अधिक होत जातात ती श्रेढी . 

गणिमी [ म० गणीम, अ० गनीमूच्चशत्र ] 
स्त्री २ डात्रृत्व, वेर (करणें, मांडणे, चालविणे). 
२ बंड, दंगा, राजाविरुद्ध प्रजाजनाने केलेली असं- 
तोषव्यंजक चळवळ , डा 

गणात्न, गणीक दरा० यो० अट प्रत्येकाला; 
उ० माणस्तागाणेक मठ मूठ बत्तासं वाट 

गणेदा [ सं० गण--इंश ] पु० २१ - गणांचा 
पाते; गणांचा स्वामी. २ नंगल कायौरंभा, पूजि- 
तात ॥कें० चिंतितात तो देव; दकर आणि पार्वती 
यांचा पुत्र; गजानन. & गणेशचतुथी स्री ० 
भाद्रपद महिन्याच्या छुछ्ठपक्षांतील चतुर्थ| हीं तिथि 
ह्या दिवशीं मातीच्या गणपतीची पूजा वरून 
मोदक हे पक्कान्न केले जातें; ह्या दिवशी रावो 
चेंद्र पाहिला अततां चोरीचा आळ वेतो अश्शी 
लनजूत आहे. गणेदाटोपी स्त्री एकाद्या सुलाला 
वडादण्याचे पूर्वी सुळें त्याची दष्टि वंद करण्या- 
साठों त्याच्या डोक्‍यावर जे चिरयुट टाकतात तें 
( आपणाला कोंण मारीत आहे हे त्याला दिसू नये 
म्हणून; (० वघालगें ). एळाद्याला गणेश- 
टोपी घालणें त्याला फसविणे. * एकाद्याला टोपी 
घालणें ? असाही ह्याच अर्थी प्रयोग आहे 
गणेदापट्टी स्त्री” ग्रृह्यच्या पुढच्या दर- 
वाज्याच्या चोंकटीवर गणपर्तांचें चित्र कोरण्या- 
साठा जी आडवी कळी मारलेली असते तौ 
गणेकापूजञा स््री> ? गणपर्तांची पूजा, २ कथा 
३० प्रसंगी बत्ताले ३४० खिरापत वाटतात ती 
गणेदावेल स्व्,८ क सुंदर फुलांचा वेल; त्याला 
* आकाश वेल * अस दुतरें नांव आहे 

गण्या पु० ८ मासे खाणारा आणि सुंदर 
आघाऱ्याचा एक पक्षिवद्राष, २ कोष्टा लोक 


डो करावयासाटी जो जाधळ्याच्या ताटाचा 
के० वेताचा तुकडा घेतात तो: गणा 


२९ गतक 
गत [ सं० ] वि० १ गेलेला. २ मागला; 
उ० गतवर्प, गतसाल, ३०. ३ सूत, मेलेला 


न झालेला; उ० गतळ्ःज म्ह० निलंव्ज; गतशंक 
ह० शेका नाहीं ज्याला असा; गतधैय 
गळाले आहे धैय ज्याचें असा: इ०. : (ज्योतिष) 
भोगिलला; आक्रान्त, ( ज्याच्या उलट * एध्य 3) 
गत हाण मरण. गतकथा स्त्री८ जुनी झालली 
गोष्ट कॅं० वावरत करिं० प्रकरण, गतकाळ 
घु० झरातने काळ; प्राचीन काळ, गतकुळी, 
गतकूळ वि साडून दिलेली; जिचा 
मालक जेच्यावरचा हक्क सोडून निधून 
गेला आहे अश्यी (जमीन, ३०), २ ज्या जमीर्नांचा 
क० वधरडढार इठ्चा मालक कोणाला ठाऊक 
नाह अश्या (जमीन कि० असें घरदार ३० ). गत 
गाष्ट स्त्रा०? ८ होऊन गेलला गोष्ट, जनी गोष्ट 
रज गांध परत येऊं शकत नाहती गाष्ट उ८गत 
गाष्टाची वाटाधाट कशाला ? सध्यां आपल्यापुढे 
ज कतेब्य आहे त्याचा विचार करू गतधवा, 
गघभतूका स्त्री० विवा. गतप्राण वि मत 
मल्ला, गतवयस्क वि० ज्याचें उमभेदाचे ० 
अवलानाचं वय गेल आहे असा; म्हातारा. गता- 
गत न० जाणे आणि येणें; वेरझारा गतानुगत 
न० परंवरा पाळणे; अंध अनुकरण गतानुगातेक 
1व० अथ श्रद्धषन अनुकरण करणारा, गतागत 
न० वरझारा. २ जागेची अदलावदल. २ मागला 
उुढला हत्तान्. गतातेंवा स्त्री> £ वृद्ध ती: 
जचा [वटाळ गेला आहे अशी श््ना वांझ 
गतायु ।व० २ म्हातारा. २ मृत गताथ वि ८ 
८ जाणलल. २ जं शब्दांनी सांगण्याची जरूरी 
नाहा अस; कवूल किं० मान्य असलेलें ३ करून 
टाकलेल. ४ गरीबीस आलेला 

गत [ सं० गाते ] स्त्री पुढ “ गांते ? पहा 

गतक न० २ लांबलचक आणि कंटाळवाणी 
काल्यत गाष्ट ० वृत्तान्त; चऱ्हाट ( लावणें 
खुरू हाण, ३० ), २ सारभूत विधान. ३ थोडके 
दुःख झाल असता त फुगवून सांगण्याचा प्रकार 
कांगाव; (क्रि० घेणें, करणें), ४ दुसऱ्याला घावबर- 
वण्यासाठी कलेले भाषण [क० सांगितलेली आते- 
शयोत्तामीश्रत हकीगत. ५ दुसऱ्याच्या भाप- 
णाऱ्या जो नक्कल ती; उ० त्याणें एक गतक घातल, 


न्ह्ठ 


ढ् 
टु 


गतका ष्र 
तर तुम्हा सर्वाची पोटें हसतां हसतां फुटतील. ६ 
ढोंग, मिष ( वेगें, करणें ). ७ दसविणारी गोष्ट । 


किं० हकोगत 

गतका, गदका पु० १वामाघूमपणाची स्थिति: 
उ० पवतीला जाऊन आलों तों माझ्या अंगांचा 
गतका झाला. २ उन्हाचा ताप; उकाडा; ऊःमा. 
२ तापत असलेल्या पाणी, इ०्ची उकळी 
घुडबुडे येण्याचा स्थिति ( येणें). ४ तीत्न मनो- 
विकाराचा उद्रेक. ५ गळवाला लागलेला तोत्र 
ठणका. &गतकाळा(-ळ्या) वि? 2६ कांगाव- 
खार; अगदी थोडा मार दिला तरी जो बेंडनेचें 
मिष करून बोंबलत सुटतो तो.. २ दारिद्याचें ढोंग 
करणारा, ३ वेंडाचें ढोंग करतो तो. गतञअया 
वि० ' गतकाळा 'चे 2 आणि २ हे अर्थ पहा. २ 
बिनोदी;थट्टेखोर. 

गाते [ सं० ] स्री? १ चालणे, गमन. २ 


ह्वा २ रारकाव.४ स्थाते, अवस्था (चांगल्या 


अथी) ;दुंदेशा . ५ मार्ग, रस्ता.६उपाय, इलाज. ७ ' 


रक्षण करणारा; आश्रयदाता. ८ जाण्याचं ठकाण. 


९ दैव; क्मेफळ.१० पुनजंन्म. 22 स्वगमगापि. १२ ' 


तूत्त्व, सिद्धान्त. १३ परिणाम, फळ. १७ यहाचा 
चोवीस तासांतला प्रवात. १५ पोच, पहा, 
आटोका; उ० वुद्धीची गाति, 2६ पिद्लाच किं० 
भूत याची मुक्तता.१७ मूदंग इ० वाजविण्याच्या 
क्रेंठ नृत्याच्या ज्या तालानुसार रीति 
त्या प्रत्येक; उ० त्याणें ख्यालाची गाते वाजाविली. 
& गतीवर येणें, रातीस येणें एकाद्या माणसाचे 
खरें उग्र किं० भीषण स्वरूप प्रगट होणे, गतीवर 
घातलेला (किं पडलेला ) वि० आसन्नमरण 
झालेला; मरणोन्मुख झालेला. गतिसामान्य़ न८ 
रोख, धोरण, गत्यंतर न० दुसरा माग; इलाज 
[ड. टीप ९-' गांत ? ह्या गाब्दाचे तांकडे खूप 
८ गत ? होतें आणि ' गाति > चे सर्व अर्थ 
चे होतात 
योगी अव्यथाप्रमाण ॥क० क्रियाविज्षषणाप्र- 
णें योजले जातें; उ० रामाच्या गत ह्म रामाप्र- 
माणे. टोप २ “ गत्या ' हें गतीचे तृतीयेचे एक- 
बंचन: उ० सहजगत्या ह्म सहज रीतीनें; सह- 
जासहर्जा; स्वभाव गऱ्या म्ह० स्वभावानुसार; प्रार- 
ब्धगत्या म्ह० नशीवान; ३०, 


गत “- 


गतीनें * याचे तोकडें रूप ' गत ? 


सथडा | लंग्गंगा--ध्डी ( कांठ बाजू ) 
स्त्री० गांदावरी नर्दांच्या कांठुचा प्रदेश 

गथागा!वा [ सग्युंतणें - गोवणें ]पु ०्वोटाळा 
पतायुत; पंचाचे स्थाति. “ गर्थाशोव > स्त्री० ह्याच 
अ्थोने योजतात 

रा&क पु७ ? उकळा ( येणें ). २ उकळत 
असलेल्या पदार्थांचा ध्वाने 

रादूका पु? धामाधूमपणाची स्थिति. 
“ गतका * पहा. 

गदगद ० वि गदगद किं० खदखद असा 
आवाज करून ( हसंणें ) स्त्री खाजविण्याची 
इच्छा; ( क्रि उटणें ); उ० खरजेला गदगद 
सर्ट्ला तरी खाजवू नको. 

गदगदणे अ० क्रि १ गदगद असा आवाज 
करणे;-र्‍चुलीवर तापत असलेल्या पाणी, इ० सौ 
२ तान्न उन्हान ।क० उष्ण हवेने व्याकुळ हाण, & 
गदगदून यण कांहो तात्न मनोविकारानें वेफाम 
क्रिं० व्याकुळ [किं० आक्रांत होणे 

गढगी स्त्री०तालमीतील एक आउत »कातड्याने 
मढावल्ली काठी जी हातांत धरून कांहों विशिष्ट 
प्रकारे आपल्या अंगाभावतीं फिरवायाची असते. 

गदम वि० पञजन्य गेल्यानंतर ज्यांत फार 
दिवस ओल राहाते असें ( ज्ञेत ). 

गदमणे, गदमदणे भा० क० क्रि०उकाड्याने 
व्याकुळ हेणि; उ० मला आज आतिशय गदमत 
आहे. 

गढ्रणें अ०क्रि ८ २ फळ, गडू ३० पिकाव- 
याच्या स्थितीस येऊं लागणें. २ घामाघूम होणें; 
धामान भिजणे, 

गद (-ज-) रा, गद॒(-ज-) रेल वि? 
अर्धवट पिकलेले [के पिकावयाच्या स्थिर्तास आ- 
लेल ( वंड्याच पान ). 

गंदलकी स्त्ची०, गंदवळ न० १ वसावयाला 
घेतात त्या पाटाच्या फळीला खालच्या बाजूस जीं 


| 
|) 
र 


व्र 


। दोन दांडका ( एक उजव्या वाजूस आणि एक 


ढाव्य़ा बाजूस ) ठोकलेलीं असतात तां प्रत्येक. २ 
अश्ींच दांडकीं जों दार इन्ना ठोकलेली असतात 
तीं प्रत्येक 

गढळ वि० 2 केरकवऱ्याने मिश्चित ( पाणी» 


गदळणे 


न्य, तेल, तूप, इ० ). २ विधडलल;अव्यवास्थित 
प्रक्षव्ध,व्याकुळ ( मन ). न० ? कॅर- 


आलल 
कचरा ( पदार्थात मिसळला )) टाकाऊ पदाथ 
र्क माग. २ अव्यवस्था , धाटाळा. 

गदळण खस० क्र० गट्टळ करण अव्यव- 


अ० क्रि गढूळ ।क० अब्यवारस्थत 


मिसळून खराव हाण प 
एक आयुघाविद्ेष, &गा 
गदा [सं०] स्त्री ९ चाक 
वध्गु गग्दाघ्र एउ० ञआा 
दर पु० व्प्यु. 


पण्या री ह 
घाटाचें पार्णी । रच्य ळी. 


स्थित करण 
द्राण केचकचरा 


स्येषणान हसण 
चु० अ० ब८ टोल्याट 


न लोकाना घल ४० 


ल्ला; 
देणें 


कोंडून । 
सदेवदे, गेप 
ह्योट्या खती ग्लांग 
ख्ॅॅक्लॉघ्वंर टाक 
रांन्डिल्ला छु& न्तड मतदा 
स्वबळ | ३” ब्ि८ अडखळणारा, 
उसळ काजी 


गदी | हिं८ गादास्सचिखल ] स्थी०८ ८ 
च्या कांठीं गाळ जमून होते ती जमीन ,-जी 
आरी खुकीक असते. 2 उत्तम कसाच भातदात 
म्छनळ्ढार पुळे “ गळा * छब्दांत पहा, 
गद्य [ स॑ं० ] न० गण, मात्रा, ० नियम 
ज्याला लागूं नादींत अश्ली रचना; पद्यभिन्न रचना; 
उ० संस्कृतांतील बाणाची कादूवरी: उ० विष्णु- 
शास्त्री चिपळुणकर यांची निबंधमाला;. ३०. 
&गद्यपद्यात्मसरु वि० अंद्यातः गद्यरूप आणि 
अंशतः पद्यरूप असा ( यरंथ« किंन्रचना ).&गचय- 
शइहप, गद्यात्मक वि० गद्य; गद्याच्या रूपांतील, 
गद्यपंद्य न० ल्वाडी, कावा, 
गंध [ सं० ] पु १ वास, २ सुवात. ३ 
सुगंधी पदार्थ, ४ चेदनादिकांचें काष्ठ उगाळून 
काढतात जो देवांच्या मूर्त इ०्ना लावण्यासाठी 
लेप तो *( मराठॉंत ह्या मर्थी नपुंसक लिंगी ); 
_ अशा लेपानें कपाळ ३८वर केलेली आक्काते.&गं'च 
0 शका देखील नपणे; उ० त्याला 
जाणत नाहं ) न पाझ्या अति 
$ झ्या मनांत लवा 


सु ०.क्नं७ 


: विवाह पु 
। गायन. गंघन 


५२८ र्ध्व्षा 


। डीचा गंधही नाहो. गंधमार्जार पु० जवादा 
। मांजर ,-ज्याच्यापासून एकप्रकारचे सुगंधा द्रव्य 


| मिळतें. गंघधपापाण पु० गंधक. गंघाजाव उ० 


गंधी, अत्तार. गंघाढ्य न० चंदन. गंघाद्वप उ ० 
? उमत्त हत्ती. २ उत्तम हत्ती, गंघरल उ? 


. रक्ष्या बोळ. गंघवाह' पु० वारा, वाड 
गंधर्व [ सं० ] छु? 2 देवांचा गवई. २ 
गाणारा. ३ घोडा &गंधर्वपुर, गंधवनगर 


० आकाशांत दिसणारा नगराची आक्कात, 


अठ्ठुम चिन्ह गंधर्वीविद्या स्री०, गंघर्ववेद पु० 
संर्गीतश्यास्त्र ( सामवेदाचा उपवेंद ). गंघव- 
०प्रीतिविवाह. गंधवंगायन न० सुस्वर 
नगरासारखा वि०क्षणभखुर गंधव- 
० कोणगेकाला सन्मानानं आपल्या धरा 
देण [कॅ० बंडदून 


प्जास्ी 
आमत्रन आणून त्य़ाला छव्या 


काढणे. गंधवार्ता स्त्री यत्किंचित खवर, थाडा 
द्रेखील सुगावा,-अकरणरूपा प्रयांग; उ० ठ्म्ही 
सांगतां त्या प्रसंगाचा मला गंधवाताही नव्हता 
रां वानवैरॉजा ,गंध्याबिर्जा पु० सुरूच्या झाडाचा 
चीक, ग॑धाक्षत (-ता) स्थी० १ गंथ आण 
प्रावर लाविलेल्या अक्षता. २ मैल्लाचा संब्रध स्नंह- 
संत्रंघाचें [१० धघरोब्याचें दळणवळण; उ० ह्याची 
आणि त्याची गंधाक्षत होत नाहो. गंधाक्षतवजेन 
न० वर्ज्य संबंध; संअघाला प्रातिबंध. 
गंधक [ स० ]पु० एक उपरस ,-जो ज्वाला- 
याही असतो. [ मूर्ख माणूस. 
गघडा पु० १ गाढव; गद्घा, २ अडाणी किं० 
गंधा विव्दुरगर्थाचा.&गंधानाला पु०गांवांतील 
मोऱ्या ज्यांत सोडलेल्या असतात तो नाला. गंघें 
पाणी न. दुर्गंधियुक्त पाणी [ तिसरा 
गघार [ सं० गांवार ] पु० सप्तस्वरांतील 
गंधी [ सं० गंध ] स्त्री दुर्गधी; उ० त्याच्या 
गळवाला गंधी सुटली आहे पु० अत्तरे विकणारा 
गघुळण अ० [क्र० गढूळ हाणें स० क्रे० 
गहूळ करणें 
ग्या पु. १ गाढव. २ भूख माणूत. & 


. मलोशादत पु० गांवाची मयादा दाखावणारा 


गध्या [ सं० गच ] पु० १ अत्तरे करण्याचा 


गनिमार्ई ५२५९ 


इंके० विकण्याचा वंदा करतो तो. 
अंगाला घाण येते तो माणूस. 

गनिसाई [ अ? गर्नीम>शत्र]१स्त्री०शत्रत्व. 
शत्रूची वाड । 

गनिमांत | फा०गईडंमत्‌ ] स्त्री ० खर; चांगली 
आष्ट; सुदेवाचा गाष्ट; आनंदाची गोष्ट;उ० तूं माडो- 
वरून पडला पण तुला मुळांच दुखापत झाला 
-नाह्दीं ! मोठी गानेमातच झाली म्हणावयाची ? 


२ ज्याच्या 


गर्नाम [ अ८ गनीम शत्र ] पु०्शत्र; सार्व- ! 


जानक किं० देशाचा शत्र 

गप, गप्प स्त्री2 १ अफवा; वार्ता, 
चार बातमी; उठविलला वातमी; कंडी, &छगप्पा 
चछाटण ( मारण, तासणं ) सुखदुःखाच्या ॥क० 
उरकामटेकड्या गोष्टी बोलणें; निरुपयोगी संभापण 
करणे, गप्प झोकणे गप्नतीखातर कांहां तरी 
खोटी गोष्ट सांगणे, गपळछप, गपसप, गपशप 
स्त्री गांवांतील कॅं८ इकडच्या तिकडच्या 
बातम्या. गप्पाष्टक न८ रिकामटेकड्या गोष्टी. 
गर्प्पांदास पु८ 2 खाट्या वार्ता पसरणारा. २ 
'गॅमर्ताखातर बढाया मारणारा, 

गंप, गप्प वि० 2 स्तब्ध; कांहीं न बोलतां 
बसलेला; मूक. २ अट्ड्य; नजरेच्या टप्या'च्या 
आहेर गेलेला; दिसेनासा; उ८ ह्या रानांत गाय 
जनरली ती मी पाहिली, पण आतां ती कोठें गप्प 
झाली कोण जाण ! गपचूप क्रि वि० कांहीं 
-न बोलतां;सुकार्याने;स्तव्ध,ह्या शब्दाची ग]ुपःचीप 
युपचूप, गपर्चायि अन्य ल्य ह्याच अथांनें 
-योजिली जातात. _ 

गपकन [क्र० !व८ एकदम, 
एको ( पडणें, वसणं, इ० ). 

गपगप, गपांगप, गपगपां क्रि» वि 
आधाक्याप्रमाणे किं० धाडंबाईनें किं० सीड चर्वण 
न करतां ( खाणें रि 

शॉपका पु० 2 घाइंने तोंडांत टाकलेला किं० 
गिळलेला घास (क्रि मारणे, घेणें, उचलणें ). 
२ दिलेला करिं मिळालेला लांच. ३ हलक्या 
हातानें मारलेला धप्पा, रपाटा, किं० ठोसा. 

गपाणा पु० चुरमुरे, लाह्या, इ० चा घेतलेला 
क्र तोंडांत भरलेहा मोठा घास. _ 

गपापणें अ० क्रि० वडवड करणे, 

-हि.$ 


20 


अकस्मात्‌, एका- 


२ निरा- । 


गमभास्त 


गपाप्या वि चकाट्या पिटणारा 

गफलत [ अ० ] स्था० £ निष्काळर्जापणा 
२ चुका;नजरचुक .३अवन्यवस्था घोटाळा .४ निष्का- 

जापणासुळ पदार्थ भलत्याच ठिकाणी ठेवला 
जाण आणि ता तांपडेनासा होणे. & राफलती 
(-त्या) वि० निप्काळजीपणानें पदार्थ मल्याच 
ठिकार्णां टाकणारा 
_ गफलत [ वर ' गफलत ' पहा ]) स? 
क्र० १८ भलत्याच एिकार्णा टाकणं [क० ठेवण, 
२ अव्यवारेथत करणें. 

गबका पु रट्टा, वप्पा, तडाखा. 

गबगबणे अ० क्रि ? पडसे कि खोकला 
ह्यान जनर होणे, २ डोळ्यांना पणी येत राहाणें 
२ माल भरल्यासुळ गाल ३८ ल्ट्र होणें; उ० 
तुझ्या अंगावर मांस गवगवत आहे. 

गबगबीत वि० ८ लट, फोफशा , मांसल 
उकळ गर आहे ज्यांत किं० ज्याला असें ( फळ ) 

पुष्कळ पुरण आहे जात अशी ( पोळी , करंजी 
मोदक, ३० ) 
_ गबटू, ग॒बदूल, गबदुल्ला वि 
फोफशा. २ मजवूत वांध्याचा 


ल्ट्ट्, 
बष्टपुष्ट (अंग) 


। किं वष्टपुष्ट अगाचा ( माणूस 


गबर, रव्बर 8 ह० 
प्रकारच सान्वाच नाणे म्‌ 
माणूस, 
नबरू [ हिं८ गभ€ू ] पु०८ > मजवूत आणि 
गोंडस बांध्याचा मुलगा. २ धनाढ्य माणूस. 
गबान वि 2 सुपीक ( जमीन ), २ धन- 
संपन्न ( देश ). २३ फायदेशीर ( व्यापार, वंदा , 
इ० ). न० नफा, किफायत. ह्या अर्थी * गवानी * 
अलाही शब्द आहे. न च 
गबाळ, गबाळणे, गवाळी, गबाळ्या पुढे 
“गावाळ »*गावाळणें,'“*गावाळो ,? * गात्राळ्या? पहा . 
गबेळे न० चिखल, चुना, विटा, इ० वाहून 
न्यावयासाठा जे लाकूड इ८चें पात करतात ते. 
गब्बर वि० 2 लठ्ठ आणि ठेंगणा; गिड्डा. २ 
गोंडस. ३ वाळसेंदार ( मूल ). ४पैसेवाला; श्रांमंत . 
५ भरभराटांच्या स्थितांत असलले(गांव ,शहर ,दश) . 
गभस्ति [ सं० | पु०१ किरण.२ सूर्य. स्वी 
अभ्नीची भायो. & गभभास्तमान्‌ पु सूय. 


पु०, ह्थी० १ एक 
श्रीमंत के० धनाल्य 


धान्य, तेल, तूप, इ० ), २ बिंधडलल;अब्यवास्थत 
झालेले. २ प्रक्षव्ध,व्याकुळ ( मन ). न० २ व 
कचरा ( पदार्थात मिसळलेला ) टाकाऊ पदा 
क्रॅ« भाग, ३ अव्यवस्था , घोटाळा 

गदळणें स० क्रि ९ गढूळ करणें. २ अव्यव- 
स्थित करणें. अ० क्रि० गढूळ [रके० अच्यवास्थत 
हाणें; केचकचरा मिसळून खराव हाण 

गदा [सं०] स्त्री एक आयुघधावशेष. &गदा- 
दर पु० विष्णु र्रदाघर पु० आवखऱ्याच्या 
घाटाचे पाणी पिण्याचें लहान भाड 

गदारोळ, एु० , गदाराळां स्थरा० « गजंना , 
कॅंचाळी गलबलाट, गांगाट &गदारांळाच 
हसणे मोठमोय्यानें ओरडून 1० किंचाळ्या 

० असभ्यंपणानें हसणे 

फो न. गद्वेपद्दे पु अ० व० टोल्वाटोलव 
खोट्या सत्रवी सांगून लोकांना पैल ४० इण 
लांबणीवर टाकणे 

गदेला पु० मोठ! गाढा 

गट्ठद [ सं० ] वि० अडखळ्णारा, पु०; न? 
अस्पष्ट वाणी 

गदी [ हिं० गादाऱ्या चल 1 स्त्रा 2 
नदोंच्या कांठीं गाळ जमून होते ती जमीन ,-जी 
आरी सुपीक असते. २ उत्तम कसाच भातशत 

गद्धेमल्हार पुढें “ गद्धा ? शब्दांत पहा. 

गद्य [ सं० ] न० गण 
ज्याला लागं नाहींत अश्यी रचना; पद्यभिन्न रचना 
उ० संस्कृतांतील बाणाची कादंबरी: उ० विष्णु 
शास्त्री चिपळुणकर यांची निबंधमाला; ३०. 
&गद्यपद्यात्सक वि० अंशतः गद्यरू्प आणि 
अंशतः पद्यरू्प अता ( ग्रंथ किंन्रचना ).&गद्य- 
छप, गद्यात्मक ।1वि० गद्य; ग्याच्या रूपांतील, 
गद्यपद्य न० ल्बाडी, कावा, 

गंघ [ सं० ] पु. १ वास, २ सुवास. ३ 
सुगंधी पदार्थ, ४ चेदनादिकांचे काष्ठ उगाळून 
काढतात जो देवांच्या मूर्त इ०ना लावण्यासाठां 
लेप तो :( मराठौंत ह्या अर्थी नपुंसक लिंगी ); 
अशा लेपानें कपाळ इ०वर केलेडी आक्काते.&गं'च 
_ नसणे अल्प प्रमाणांत देखील नपणे; उ० त्याला 
मं पाचा गॅवही नाहीं ( तो ज्योतिष 

च जाणत माहों ); उ० पाझ्या मनांत ल्वा 


| 
| 


1। 


. गाणारा. 


डोचा गंबही नाहो. गंधमाजोार पु० जवादी 
मांजर ,-ज्याच्यापासून एकप्रकारचें सुगंधी द्रव्य 
मिळतें. गंघपाषाण पु० गंधक. गंघाजीव पु० 
गंधी, अत्तार. गंघाढ्य न० चंदन. गंघद्विप पु० 
१ उनत्त हत्ती. २ उत्तम हत्ती. गंघरस पु० 
खंत्या वाळ. गंधवाह पु० वारा, वाचु 

गंधर्व [ सं०] पु० १ देवांचा गवड. २ 
३ घोडा. &गंधर्वपुर, गंघरवनगर 
न० आकाक्यांत दिसणारी नगराची आक्काते.- 
अद्युम चिन्ह. गंघरवोविद्या स्त्री०, गंघयवेद पु० 
संगीतज्यास्र ( सामवेदाचा उपवेद ). गंधवे- 
विवाह पु०प्रीतिविवाह. गंधवंगायन न० सुस्वर 
गायन. गंघवेनगरासारखा वि०क्षणभयुर.गंघच- 
पूजा स््री० कोंगेकाला सन्मानाने आपल्या घरी 
आमत्रन आणून त्याला शिव्या देणे [कॅ० वडवून 


, कीढिण, गंधबाता स्थी० याताचित्‌ खवर, थाडा 


दाल सुगावा,-अकरणरूपी प्रयोग; उ० तुम्ही 
सागता तया प्रसंगाची मला गंधवाताही नव्हती 


! रंबरावेराजा ,गंघाबिरुजा पु० सुरूच्या झाडाचा 


मातला, इ० नियम |. 


': ग्राही असतो. 


चीक, गंधाक्षत (-ता ) स्त्री १ गंध आणि 
त्यावर लावलेल्या अक्षता. २ मैत्रीचा संबंध;स्नेह- 
संत्रंधाचें १० घरोब्याचें दळणवळण; उ० ह्याची 
आणि त्याची गंधाक्षत होत नाहो. गंधाक्षतवजेन 
न वर्ज्य संबंध; संभधाला प्रातिबंध. 
गंधक [ स० ]पु० एक उपरस ,-जो ज्वाला- 
[ मूर्ख माणूस. 
गघडा पु० १ गाढव; गद्घा. २ अडाणी किं० 
गधा विव्दुगर्थाचा.&गंघानाला पु०गांवांतील 
मोऱ्या ज्यांत सोडलेल्या असतात तो नाला. गंचें 
पाणी न. दुर्गधियुक्त पाणी [ तिसरा 
गंधार [ खं० गांधार ] पु० सप्तस्वरांतील 
गधा [ सं० गंध ] स्त्रा० दुगंधी; उ० त्याच्या 
गळवाला गंधी सुटली आहे पु० अत्तेरे विव णारा 
गघुळण अ० क्रि० गढूळ हाणें. स० (० 
गहूळ करणें 
ग्या पु० १ गाढव. २ भूख माणूत, & 
% गध्यागाढव पु० गांवाची मयादा दाखविणारा 
घोंडा 


गध्या [ सं० गंध ] पु० १ अत्तरे करण्याचा 


गानिमाई 

उं्वे० विकण्याचा बंदा करतो तों. २ 
अंगाला घाण येते तो माणूत. 

गनिमाई [ अ० गर्नीम>(शत्र]९स्त्री०शत्रत्व . 
-२शत्रचा धाड. 

गनिमात [ फा०गईंमत्‌ ] स्त्री ० खर; चांगली 
-गष्ट; सुदैवाची गोष्ट; आनंदाची गोष्ट;उ० तूं माडा- 
वरून पडलाम पण तुला मुळींच दुखापत झालां 
-नाहीं ! मोठी गानेमातच झाली म्हणावयाची ? 

गर्नाम [ अ८ गनीम शत्र ] पु०शत्र: साव- 
जानेक किं० देशाचा शत्र, 

गप, गप्प स्थी० १ अफवा; वात!. २ निरा- 
चार मातमी; उठविलला वातमी; कंडी, छेगप्पा 
चछाटणें ( मारणे, तासणें ) सुखदुःखाच्या किं० 
उरेकामरेकड्या गोष्टी बोलणें; निरुपयोगी संभापण 
करणं, गप्प झोकणे गप्रतीखातर कांहां तरी 
“खोटी गोष्ट सांगणे, गपळप, गपसप, गपशप 
स्त्री गांवांतील क्रेंढ इकडच्या तिकडच्या 
बातम्या. गप्पाष्टक न८ रिकामटेकड्या गोष्टी. 
गर्प्पांदास पु० 2 खाट्या वार्ता पसरणारा. २ 
गॅम्ताखातर बढाया मारणारा. 

गप, गप्प वि० 2 स्तव्ध; कांहो न बोलतां 
वसलेला; मूळ. २ अदृश्य; नजरेच्या टप्याच्या 
माहेर गेलेला; दिसेनासा; उ८ ह्या रानांत गाय 
जनरली ती मी पाहिली, पण आतां ती कोठें गप्प 
झाली कोण जागें ! ळेगपचूप क्रि० वि० कांही 
न बोलतां;सुकाट्यानें;स्तव्ध,ह्या शब्दाची गुपचीप, 
-युपचप, गपर्चाबे, ३० अन्य ल्यें ह्याच अर्थाने 
-यौजिली जातात. _ 

गपकन क्रि० वि एकदम, अकस्मात्‌, एका- 
एको ( पडणें, वसणें, ३० ). 

गपगप, गपांगप, गपरपां क्रि» वि 
आधाक्याप्रमाणं किं० घाडंबाईनें किं० सीट चर्वण 
न करतां ( खाणें ). 

गपका पु० 2 घाईने तोंडांत टाकलेला किं 
गिंळलेला घास (क्रि० मारणे, घेणें, उचलणें ). 
२ दिलेला करिं मिळालेला लांच. 9 हलवया 
हातानें मारलेला धप्पा, रपाटा, किं० ठोसा. 

गपाणा पु० चुरमुरे, लाह्या, ३० चा घेतलेला 
करें तोंडांत भरलेहा मोठा घास. _ 

रापापणें अ० फक्रि० प्रडवड करणे, 


- हि. 


ज्याच्या 


| 
| 


गभास्त 


गपाप्या वि० चकाट्या पिटणारा . 
गफलत [ अ० | स्त्री2 १ निष्काळर्जापणा. 

२ चुकी;नजरचुकर.३अव्यवस्था घोटाळा .४ निष्का- 
ळर्जीपणामुळें पदार्थ भलत्याच ठिकाणी ठेवला 
जाणें आणि तो सांपडेनासा होणे, & राफलती 
(-त्या) वि निप्काळजीपणानें पदार्थ भल्याच 
ठिकार्णां टाकणारा. 

_ गफलतेणे [ वर ' गफलत ' पहा ] स० 
क्रे० १ भलत्याच ठिकार्णा टाकणें किं० ठेवणें. 
२ अव्यवास्थत करणे. 

गबका पु० रट्टा, वप्पा, तडाखा. 
गबगबणे अ० क्रि ? पडसे [१८ खोकला 
ह्यानें जनंर होणे. २ डोळ्यांना पाणी येत राहाणे. 

२ मांस भरल्यासुळें गाल इ०८ ल्ट्र होणें; उ० 
तुझ्या अंगावर मांस गवगवतत आहे. 

गवगबीत वि० २ लट, फोफल्ा, मांसल. २ 
पुःकळ गर आहे ज्यांत किं० ज्याला असें ( फळ ). 

२ पुष्कळ पुरण आहे जोत अशी ( पोळी, करंजी , 
मोंदक, ३० ). 

_गबदू, गबदूल, गबदुल्ला वि० ? ल्ट्ट, 
फाफशा. २ मजवूत बांध्याचा. ३वष्टपुष्ट (अंग) 
1कि० बष्टपुष्ट अगाचा ( माणूस ). 

गबर, रुव्बर [ हिं० ] पु०, स्था० १ एक 
प्रकारचें सोन्याचें नाणें. २ श्रीमंत कें० धनाढ्य 
माणूस, 

गबरू | हि८ गभर€ू ]) पु० ? मजबूत आणि 
गोंडस बांध्याचा मुलगा. २ धनाढ्य माणूस. 

गरबान वि० 2 सुपीक ( जमीन ), २ थन- 

संपन्न ( देश ). २ फायदेजीर ( व्यापार, बंदा , 
इ० ). न० नफा, किफायत. ह्या अर्थी * गववानी ! 
असाही शब्द आहे. शि 

गबाळ, राबाळण, गवाळा, गरबाळ्या पुढ 
“गावाळ ,*गावाळणें,*“गावाळी ,* * गावाळ्या? पहा . 
गनेळे न० चिखल, चुना, विटा, ३० वाहून 
न्यावयासाठां जे लाकूड इ८्चें पात्र करतात तें. 
गब्बर वि० लट आणि ठेंगणा डी गिड्डा. 

गोंडस टे वाळसेंदार ( मूल ). ४पैसेवाला; श्रांमंत . 
८ भरभराटीच्या स्थितोंत असलेले(गांव ,शहर ,देश) . 

गभस्ति [ सं० ] पु०१ किरण.२ सूर्य. स्त्री ८ 
अस्नीची भायो. & गभाश्तमानू पु” स्य, 


नट 


गंभीर 


गंभीर [सं०] वि० १ छोल ( विहीर, नदी, 
इ० ). २ अर्थपूर्ण ( वाक्य, छोक, ३०). ३ खळ- 
बळाट न करतां वाहणारे (नद्यादिकांचें पाणी). ४ 
जो एकदम किं० फारसा क्षुब्ध होत नाहीं असा 
( माणूस ). “५ टवाळकी न करणारा [र्के० टवाळ- 
कौला उत्तेजन न देणारा ( माणूस ). ६ परमार्थानें 
बोलले ( भाषण ); थट्टेंत किं० िनोदांत वोल- 
लल याच्या उलट. ी न 
गम [अ०] पु०, स्था० ९ क्षमा, काणाडोळा; 
( अपराध ) पोटांत घालणें ( क्रि० खाणे, करणें). 
२ वीर, उत्कंठेचें नियंत्रण. क्रि० खाणें. 
गम [ खे गम्य ] न० मनांतील आदाय क्रिं० 
वोरण; भाषणाचा रोख, 
गम न८ एक प्रकारचें मलम. 
गमक [ सं०्गमऱ्ऱ्जाणें ] वि०्थोतक,वोधक, 
सुचविणारा. न० पुरावा; आधार; संमति. २ 
प्रमाणचवुष्ट्याव्यतिरिक्त जे प्रमाण तें; उ० ईश्वरास 


भजावें ह्या विषयीं वेदशासत्रपुराणादि अनेक गमके ' 


आहेत.स्री ० गवई लोक छार्तातून धेतात ती तान. 
गमका पु० ऐट; दिमाख; ऐनदाररी. 
गमजा [ फा० गमूजाह ] स्त्री अ० व० 2 


८, नखरा. २ उद्दामपणाचे वर्तन. ३ शंगारचेष्टा. : 
६ गमजा करणें (किं० चालविणे) 2 आडदांड- 


पणानें वागणे. २ वेडेवेडे चाळे करणें. 

गमणूक [ म० गमणें ] स्त्री ० व्यर्थ वेळ घाल- 
विण; करावयाच्या कामांत उशीर करणें; खेळत 
खेळत काम करणें. 

गमणें अ० क्रि २ भासणें; वाटणे. २ आळ- 
सान, निरत्साहीपणानें, किं० अनास्येनें कांहीं काम 
करीत राहणें. ३ निर्दयोगापणांत काळ घालावेणें, 
५ टेलरिकोऱ्या 
करण्यांत वेळ दवडणें. भा०क० क्रि० कोणा एका 
स्थर्ला [कें० कोणा एका परिस्थितींत कोणी मनुष्य 
असतां त्याचा काळ सुखांत जाणें ० त्याला चेन 


पडत असणे;करमणें;उ०मी नेहमी सुंबईस राहाणारा . 


माणूस, प्रला ह्या तुमच्या खेड्यांत गमत नाहीं. 
अगसत रमत, रमत गमत क्रिवि० आळसांत 
'नेरतसाहतेंत, खेळत ल्लेळत ( कांहीं काम करणें ), 
मोडी ब त स्री० खेळ; क्रीडा, पोरचेष्टा; 


शै 


करण्यांत [किं० रिकाम्या खटपर्टा | 


ग्स्य 


गमत, घमत न० होडी, गलबत, इ०च्या 
ततत्यांतून नदीचें किं० समुद्राचे पाणी आंत येतें 
तें; उ० तुम्‌ तांडेल, हम्‌ तांडेल » तो धमत कोण 
सांडेल ? म्ह० तूं यजमान म्हणून स्वस्थ वसलास 
आणि मी यजमान म्हणून स्वस्थ बसलो आणि 
गमत कोर्णाही काहून वाहेर फेकून दिलें नाही, 
। तर होडी ( किं० गल्वत ) पाण्यांत वुडेल, वाल! 
। “ गमतड र पहा, 
गमतड, गमतडोी, गमताड स्त्री गमत 
सांचावयाची गल्बतांतोल जागा. वर “गमत? पहा . 
गमती वि०गमती कर रा;विनोदी, थट्टेलोर .. 
गमद॒ (-दा-) सडा; गमदासरा 'वि८ 
: कांहां काम करीत असतां खेळणारा किं० फुकर 
वेळ धालविणार] . 
गमन | सं० गमऱ्च्जाणें ] न० जाणें, 
जाण्याची क्रिया; जाण्याचा व्यापार. & गमना- 
गमन न८ ए८ व० जाणे येणें; हेलपाटे; वेरझारा . 
गमनाज्ञा स्त्री० जाण्याला परवानगी. 
गसनी [ सं० मातृगामा; म० “मात्रागमनी री 
याचें सेक्षिप्त रूप ] वि 2 शाहाणा असन्ञ जो 
पक्का लब्राड तो. २ वात्रट; व्रात्य; खोडकर . 
गमनीय, गम्य [ सं० ] पु० 2 सुवोध. २ 
योग्य. २ मैथुनसंबधास थोग्य. ४ सुलभ. पु०जार- 
गमावेणें, गमाविणे स० ।क्रे? ८ हरविणें; 
३० ह्या आंगठोला जव, गमावू नको. २ उधळून 
किंठ खर्चन टाकणें, २ भलती 'किं० अयोग्य गोष्ट 
: केल्या कारणानें एकाद्यानें आवरू इनें विरहित 
होणे; उ० रांडांच्या नादा. लागन त्यानें आपली 
आवरू गमावून घेतली . । | 
गमावणे अ ०क्रे० मरणें; उ० ३०स० एकोर्णा- 
सशे पांच सार्ला माझ्या कुटुंबांतील सात माणह 
गमावली (म्ह० मेली ). स० क्रि० नाहासें करून 
टाकणें; ह्रविणें; घालवून वसणें. | 
गमन्न [्‌ सं० गोमत्व ] न० गार्डचें मूत. 
गसेल न० मागें “ गवेळें ? पहा. 
गंमत खी ० मागें गमत । पहा. डा 
गम्य [ सं० गमू-जाणें, जाणणे ] वि० मारो 
“ ग्मनीय , गम्य * पहा. १२ मिळण्याजोगें; साध्य 
होण्याजोगे. २ समजण्याजोगें. ३ आक्रामितां 
' येण्याजोगे. ४ गोचर; उ० इंंद्रेयगम्य, वुद्धिगम्य , 


। 
| 
। 
| 
1 
] 


| 


ग्य "५2१ गरगश्शा 


अनुभवगम्य, ३०, न८ प्रवेश ,शरकाव, एकाचा- 
विषयाशी परिचय किं० त्या विषयाची कांहां 
माहिती; उ० मला फलज्योतिषांत गम्य नाहो, 
बि, फलज्यो तिष्याचें गम्य नाहीं. 

गय, गयगोळा मागें “गइ,? “गड्गोळा ! पा, 


गयावया स्ी० काकुळतीने एक!याची केलेली । 


प्रार्थना किं आजजंव ( फ्रि करणे 1; 
गयांवयां क्रि० वि० काकटु्ताने. 


गया [ सं० ] स््री० एक पुण्यक्षेत्ावेश्वप. हे । 


बहार प्रान्तांत आहे, &गयावळ, गयापुन्न पु० 
गया क्षेत्रांचे जे उपाथ्ये ते प्रत्येक; हे यात्रेकरूना 


संकल्य सांगून चरितार्थ चालावितात. २ बाह्मणो- | 


चित कर्तव्ये न करणारा ब्राह्मण ( निदने ). ३ 
सद्दाम वेड्यासारखा वोगतो तो .-गयावजन, गया- 
वर्दुन, गयावर्धन न० गया क्षेत्री यात्रेकरू जे 
श्राद्धादे विधि करतात ते समुच्चयाने. 

गयाळ [ म० “गहाळ!चे अपभ्रष्ट रूप ] वि 
१ परागंदा झालेलें($ुळ);उ० सरकारच्या उपद्रवा- 
मुळें त्या गांवची दहा कुळें गवाळ झाला. 
गंदा झालेल्या माणसाचें ( जें शेतवाडी ३८ ते ण. 


तलें तें समजत नाही अता; 
गयबती. य़ा अथी * गयाळी ? असेही रूप आहे. 
गर पु० फलादिकांच्या आंत।ल जो मृदु अंशा 
तो; गीर; सारभूत भाग. न० १ साता करणांतील 
पांचवे जें करण तें. २ विष, गरळ, खी ० 2 
थोड्याच्या मानेवर होत असतो एक रोग तो. २ 
खरारा न केल्यासुळें घोड्याच्या अंगावर जो मळ 
जमतो तो.२ मनुष्याच्या डोक्यांत हातो तो ख्वा. 
गरक,गक [अ ०गरकूचुडालेला ]वि०१जला- 
दिकांत घुडलेला , २ कांहीं तरी मनोरंजक व्यवसा- 
यांत तहीन झालेला. ३गाढ ( झोप, विचार ). % 
अजीबात नष्ट झालेला. &गक करणें दुसऱ्याची वस्तु 
-कें० पैसा गिळंकृत करणे, गर्क झोप येणे (० 
लागणें ) आतेगाढ झोप येणें किं० लागणें, 
गरका पु० १ नृत्यादिसमयां मंडलाकार फिर- 
ण्याचा जो व्यापार तो. २ कांदा एका पदार्था- 
भोंवतों मनुष्यादिकांनीं घातलेला वेढा; गराडा, ३ 
पुरुषांच्या शेंडोभोवतालों राखलेला असतो 


1 


मागव कायय 


11 


। 
| 


२ परा- | 


घोटाळा 
शेतांताल 


आखूड केशांचा वेढा तो; संजाप, ४ 
पेच; अडचणीचा प्रसंग 1० स्थाते. " 
चांगला न पिकलेला टापू. 

गरखी स्त्री झाडांचा पानें, फळे, ३८ तोडा- 
बयासाठो जी लांब काठी योजतात , जिच्या 
अप्राहा आंकडा बसविलेला असतो,ती . 

गरगचा, गरगद्या पु० वोभाटा, ओरड. 

गरगट(-ड) पु०, न०, गरगटें न०, गरगटा 
षु० १ कांहो एका पदार्थात जलांश योग्य 
प्रमाणांत वाळून जे मिश्रण, रांधा, ३० करतात 
तो; उ० आज आमच्या घरा आळवाचें गरगट 
वेले होते. २ भाकरांवरोव्रर खावयाला मसाला 
३० घालून जं पातळ तोडोलावणें करतात तें. 
२ वनावेलेळे ओषव इ८कांतीळ जो नलरूप भाग 
टाकून थयावयाचा असतो तो. ४ कोणत्याह लाद्य 


: पदार्थांची ॥नेंदा कतेब्य असतां त्याल! * गरगट? हा 


सव्द लावतात; उ० हें भाताचें गरगर मळा अगटा 
चालत नार्डा. 


गरगटणें सं० क्रि » पाणी वाळून वेताचें 


र्ट ्रेळ । पातळ केलेलें जें शेण त्यानें भिंत, जर्मान, इ८ 
गयाळ [| “ अजागळ *चें एक रूप |] अबि० ! साराविणें. २ 
ज्याला स्वतार्चे ज्ञान नाहो आणि दुसऱ्याने सांगे- 


अजागळ; बावळट; | 


उद्धळांत धाळून कुटणें किं० पाट्या- 
वर वरवंस्यानें वाटणे; उ० तूं पुरण गरगटून डे 
म्हणजे झाळे,पोळ्या भाजप्याचें काम मी करीन. 

गरगटणे न०, गरगटा पु० आंघर्था द्रव्ये 
किं० पुरण इ०खाचे वाटण्याचे किं कुटण्याचें 
साधन जें उखळ इ० तें. 

गरगडा पु० १ नूतन प्रसूत त्लाला देतात ता 
औषधें समुच्चयानें. २ पसारा (ल, मुंज, इ० 
प्रसंगासंबंधाचा ). 

गरगर, गरगरां क्रि० वि० वाटोळ्या गर्तानें: 
मंडटाकार सरणानें. २ झपाट्याने; वेगोने. 

गरगरणे अ० 1० १ वाटोळे 1० मंडळा- 
कार्‌ फिरणे. २ भोंवळ येण्यानें अस्वस्थ [कं 
व्यास्थत हाणें (डोके ). २ झपाट्याने वाढणें 
( झाड, मूल, इ० ), [( वाटोळा). 

गरगरीत क्रि वि० पूर्णपणे किं० अगदीं 

गरगश्शा [फा० खर्‌--खशाहूरगोंगाट] पु० 
शबोभाटा; युप्त जी गोष्ट ती चव्हाट्यावर येणें, 


शके क.) 


२ आरडा ओरडा. ३ असंतृष्टपणानें चालविलेली 


गरया 


स्क० केळेली हाकाटी. तीन्डो अर्था क्रि० करणे, 
किं० होणे 
गरगा एु० खड्डा, खळगा 
गरंगील वि० १२ अजागळ, मूख, ववळा. २ 
अत्यंत गरींव , निरुपद्रवी ( निंदेन ) 
गरगोट न०,; पु० वर “ गरगट ? पहा 
गरगोटी स्तथ्री2 मान ( तिरस्कारान रागान, 
तुच्छतेने, ३४० ); मानसुटी; उ० मांजराचा गर- 
गोटी पकडा: उ० तूं असा माझ्या गरगोटीला बस- 
लास तर मी तुला कांहींच देणार नाहा क्रि० 
नरणे , आवळणे , पक्रडण 
गरज [.अ० गरजू ] स्त्री ८ जरूरा आवश्य- 
कता. २ उणीव ;कमताडे कमतरता. &&गरज करण 
&०भागावणे जरूर जा साधनसामसम्री ती नसल्या- 
कारणानें अडचण सोसणें किं० कसाबसा नवाह 
करणें: उ० धोतरे घ्यावयाला मजजवळ पेले नाहात 
म्हणून पंचांवर मी गरज करतो (्क० भागविता) 
म्ह० पंचे नेसून दिवस इकलतो. गरज सरा 
आणि वेद्य मरो 2 वैद्याचा आपणाला व्हांब- 
गराचा तितका उपयोग झाला क्रो नाहो इतकया 


पुरते आपलें पाहणें असावें, पुढें त्या वैद्याचें काय । 


दोतें हे पाहण्याचे आपणाला काहीं कारण नाही .२ 
आपणाला वैंद्याची जरूरी आहे तोपर्यत वैद्याशशी 
सभ्यपणाने किं० नभम्रपणांने वागावें, याला आपण 
बांवीळ आहों; गरज सरल्यावर तज्ञा रीतीनें 
याच्याशी वागण्याचें कारण नाहीं. आपल्या 
गरजे गाढव राजे आपणाला ज्याच्यापासून काम 
करून घ्यावयाचे आहे तो कितीही हलकट, नोच, 
करें० पाजी असला तरी त्याला मोठेपणा द्यावा 
जागतो , गरज करणे 2 थोर्डाशी अडचण सोसून 
वेळ निभावून नेणें. २ अडचणीच्या प्रसंगी एकादी 
अस्तु उपयोगी पढेल अश्या वुद्धीने ती जपून 4.० 
राखून ठेवणें. एकाद्याची गरज होणं त्याला 
घाहिजे असेल ती वस्तु त्याला मिळणें.गरजवंताला 
अक्कल नसते जो नडठेला किं० अडचणांत 
सांपडलेला आहे तो मूखासारखं वर्तन करतो किं० 
त्याला भूवोसारखे वर्तन करावें लागते. गरजवंत 
[ अ० गरज--म० प्रत्यय ] वि० ज्याला गरज 
आहे तो; जो कांहों वस्तूसाठी नडलेला आहे तो 
गरजसा'घु वि दुसऱ्याची सोय किं० गैर- 


, खळगा 


गरम 


सोंय मनांत न आणतां आपली मात्र सोय करून 
घेणारा किं० आपलें मात्र कार्य साधून घेणारा. 


गरजी, गरजू वि० १ नडलेला; ज्याला एकादा 
एकाद्या वस्तूची गरज आहे असा. २ कामचुकार 
गरजणें अ० क्रि० पुढें “ गर्जणे ? पहा. 


गरजणें अ० क्रि० गरजेस वय्रेणे; णकाद्याला 
एकद्या वस्तूची गरज असणें; उ० गी आतां दहा 
रुपायांसाठीं गरजलों आहे. 

गरडगप क्रि वि० हरवल्याच्या 
होण्याच्या बेतांत . 

गरडा पु८ ९ करपट डेकर. २ आसक्नमरण 
अश्शा माणसाच्या किं० जनावराच्या धद्यांताल घर- 
घर किं०हिसकेंदार ासोच्व्छास 

गरडई, गरढड स्त्री० अर्जाणांच्या विक्ठरतासुळे 
पोटांतील वायु ऊध्वेगत होऊन पभक्ांत जो जलांदा 
येतो तो. 

गरत, गरती | सं० ग्रृह--रत ! 
आणि संभावित आणि सदाचरणी स्त्री. 

गरता [ सं० गर्तार्‍्खड्टा ) स्त्री” १ खड्डा; 
( लाक्षणिक ) पोट, उदर 

गरढ्‌, गर्द वि० दाट ( अरण्य, झाडी ) 

गरद (--घ-) ट,गळद्‌ट वि० अडदांड, देट्री , 
इकट. 

गरदुन [फा] स्त्री०८मान; मानथुटी; वैठनाल- 
व गरदा | ह्म ]॥ पु८ तंत्राख इ०चच्या वाळ- 
लेल्या पानांचा चुरा 

गरनाळ | ॥हे०] स्त्रा८ एक प्रकारची ताफ, 
जिचा आकार लाकडी उखळीसारखा असता 

रारबरणें अ० क्रि०पित्तादि विकृतींमुळे वन्त 
होईल अशा प्रकार पोटांत ढवळणे: उ० मला गर- 
चरतें [किं० माझ्या पोटांत गरवरतें 

गरभरू वि्ज्यांत गर पुष्कळ आहे असे(फळ) 

गरम | फा गर्म ]वे० १कढत उष्ण(पदाथ) 
२ रागान तापलंला:; फार रागावलेला & गरम 
नरस त्रि० १ फार उष्ण नव्हं आणि फार थड 
नव्हे मसा ( कांद्दी पदार्थ ). २ क्षी शांत आण 
कधी तापट अशा प्रक्षर्तांचा ( माणूस, स्वभाव , 
इ० ).३ जुने आणि नवे अते ( पदार्थ समुच्चयान) 
गरम मसाला पु० दालचिनी लवंगा, जिरे, मर 
३० पदार्थ हिरवेच कुटून केलेला मसाला; भाजी 


कि० नष्ट 


कुलीन 


गरमर्‌ 


सार, ह० मध्यें हा घालतात. गरमागरम पु 
अगदीं कढत; अगदीं चलोवरून काढलेला . 

गरमर न० माईणमूळ नांवाची एक वनस्पात. 

गरमा [ फा० ] पु० हवेची उःणता. 

गरमी [ फा० ] स्त्री> 2 हवेचा उप्मा. 
उष्ण पदाथांच्या भक्षणानें होतें ती. भावना. 
उपदंश रोग. 

गरल, गरळ [ सं ०] न० ८विष, २ सर्पविप, 

गरवस, गरवा वि० उशारां पिकणारें 
( भान्य ); याच्या उलट ' हळ्वा. ! & गरवी 
अंवशी स्त्री० नाचणी ह्या धान्याची एक ञात, 


“धत 


014१ 


'५३३ 


गरस स्त्री० रक्ताच्या कांहो विक्रर्तामुळे शरी- | 


रावर उठते ती गांठ. 

गरसळी; गरसोळी, गळसरी: गळेसरी 
स्थ्री० १ ठूशी , वज्टीका ; इ० प्रकारची शस्तरियांनचीं 
कंठभूपणें असतात ता प्रत्येक. २ कांचेचे आणि 


सोन्याचे मणि आणि पुतळी दों ओवून जें कंठभू- 


पैण स्त्रिया करतात तें 

गरळ [ सं० गरलन्स्विष | न०, स्त्री० £ 
संपॉदिकांची विषयुक्त लाळ जी तृणादिकांवर पड- 
लेला असते ती. २ ( लाक्षाणिक ) अस्तुस्थितीचा 
विपयांस करून केलेलें निवेदन र्वी० सांगितलेली 
हकीगत; उ० माझ्याविषयी तुझ्या कानांत कोणी 
गरळ ओंतलें आहे कोण जाणे ? ( ह्या अथी नपुं- 
सकालिंगी ). २ आस्था, कळकळ; उ० त्या पोराने 
आलीकडे पढण्याची गरळ सोडून दिली आहे. ४ 
तोंडाला सुटतें तें पाणी ( क्रि येणें ). 

गरळा पु० ८ विड्यामध्ये अनेक औषधें घालून 
नों विडा चावून त्याचा रस तान्ह्या मुलांच्या 
तोंडांत घालतात तो. २ लाच ( क्रि०्देणें ). ३ 
भात; वरी, इ०च्या लोंबीचा डेखाजवळचा भाग 
( कापण्याचे प्रसंगी ह्या शब्दाचा उपयोग केला 
जातो ) [ तें पाणी 

गरळी स्त्री> अजीणादंकामुळ ताडाला सुटते 


गरा वि० उर्शारां |५कणार ( थान्य ). मागे | 


* गरवस ? पहा. 


गरा पु०फणसाच्या फळांतील जो मुख्य भक्ष्यांश 


1 
। 
| जड 
। 


तो,यांत आठर्ळा अस्तते ती तो खातांना काढून 
राकावयाची असते. एका फणसांत असे पुष्कळ गरे 


गरिष्ट 


अस्ततात, २ गहूं ₹०चा रवा, [कार गर्तानें. 
गरांगर, गरगर, गरांगरां 1० वि? वर्ठुळा- 
गराज़ (-द॒ ) स्त्री०, गरादा पु० खिडकी , 
दार, इ० च्या चौकटांमध्ये वसविले जे लाक- 
डाचें किं० लोखंडाचे गज ते प्रत्येक. 
गरांठी स्त्री ० दुवेळको काठी वि.० अम्नाला 
आंकडा असलेली काठा ,-झाडांचीं फळे, पानें, ३८ 
तोंडण्याच्या उपयोगाची , 
गराडा पु० २ वेढा, घेरा , 
देणें, पडणे, इ० ). २ खिडकी, दार; 
चौंकर्टांत बसविलेले जे गज ते प्रत्येक . 
गराडी स्त्रा० ४गाडी जमीनीवर चालत असतां 
तिच्या चाकांनीं ज्या पन्हळी पडतात त्या प्रत्येक 


( क्रि भालणे, 
इ० च्या 


ब््ि 


२ इमारता चुना कुंटण्यासाठा जा वतुळाकार चर्‌ 


केलेला असतो ,-ज्यांतन चाक फिरते ,-तो 

गरांडी स्त्री आंब्रर ढेकर य्रेऊन धक्षांत जे 
पाणी येतें तें. 

गरादा पु० वर “ गराज * पहा. 

गरारणें अ० फक्रि० १ वाटोळे फिरणे. २ झपा- 
ट्यानें वाढणें ( मूल, झाड, ३० ). २ घावरून 
जाणं; उ० रामभाऊ भारी धीट ! चार म्हणताच 
गरारला ! 

गरारां क्रि०वि० चक्राकार गतीनें कें०मार्गाने. 

गरिबाईं, गारिब्री स्त्री” गरीव असण्याची 
स्थिति. खालीं ' गरीव ? पहा , 

गरीब [ अ० ] वि० २ द्रव्याद पोहेक वेभ- 
वानें कमी; अकिंचन. २ निस्पद्रवी; स्वभावाने 
शांत. & गरीब गुरींब पु० अ० व० गरीध लोक. 
गरीबस(-सा-)र वि०साधारणपणें गरीव. गरि- 
बांचा काळ आणि मोठयांचा प्रतिपाळ गरी- 
बांना छळणारा आणि समथांपुढें लाळ घोटणार! 
नीच माणूस. 

गरिमा [ सं० गरिमन्‌नन्मोठेपणा ] पु० १ 
मोठेपणा; वजन; जडपणा. २ पूज्यता . २ श्रेष्ठत्व, 
महत्व. ४ योग्यता . ५ अष्टसिद्रोपैकीं एक ,-हि च्या 
प्रभावाने आपणास इच्छेप्रमाणे जड दोतां येतं . 
गरिष्ट [ सं) ] वि० १ अत्यंत जड; फोर 

२ प्रचण्ड; अवाढव्य; जगडव्याळ, ३ वरच्या 

दर्जांचा. ४ पचनशक्तीला जड असें ( खाद्य १. 


गरी 


गरी स्त्री> ? फणताच्या फळांतील ल्हान 
गरा. २ वोतभर दोरीची दोन टोके काठीच्या 
अग्नाला बांधून त्या वेळक्यांत ॥० फासांत चिमोरी 
३०चा नांगडा सापडवून पीळ घालून त्यांस धर- 
तात ती काठी दोरीसहृ. ३ लहान मासे धरा- 
वयाचा गळ 
गरुड ( सं८ ] पु० विष्णूचे वाहन जा पाश्ष- 
विशपषप तां. &गरूडाग्रज पु० अरुण. गरूडमाणं 
यु०; गरूडपाच पु०;, स्वा०, गरू्डपाचू पु०; 
स््ी०्पाच ( रत्न). 
गरुढवेल ,गरोळ ःगरूळ स्त्री ०युळवेल नांवार्‍चा 
बरेली ,-हिचे सत्व तापावर देतोत. व प 
गरूरी [अ०गरूर] स्त्री ताठा, गव, मगरुरा . 
गरोदर [ सं० युरु ( जड )--उदर (पॉट) ] 
वि गभार (स्त्री ). 
गर्ग [ सं० ] पु८ एक मुानाविशेष; त्याला 
“गरगांचार्य? अहें म्हणतात . &गगौचार्याचा मुहठत॑ 
पु० मागील पांच धटिका रात्र शोष उरली म्हण 
उध:काळ होतो तां गगसुनीच्या मतं शुभ, आणि 
बृहस्पर्तांच्या मतें उत्तम शकुन, ह्या उप:कालाला 
* गर्गांचायांचा मुहूर्त * म्हणतात . 
गर्जन न०, गर्जना स्त्री०, गर्जित न० [ सं० 
गर्जन्स्गर्जणे ] १ मेधांचा किं० विजांचा शब्द. २ 
बन्य पराचा शब्द 
गर्ता [ सं०] स्त्री० खड्डा 
गद वि दाट, निविड ( अधर ,झाडा , निद्रा ) 
&सेन्य गर्द होणे प्रत्येक शिपायी शत्रंंच्या हातून 
ठार मारला जाणें 
गर्देपोस [ फा० गर्द पोप ] पु० धुळीबासून 
रक्षण व्हावे म्हणून मल्यवान पदार्थांवर धालतात 
तें आच्छादन 
गर्देबाज, गददांबाज वि 
1नावेड ( झाडी, अरण्य, ३०) 
ज्याचा अस ( झाड 
गदभ [सं० ] पु८ गाढव (चतुष्पाद प्राणी) 
गर्दी [ फा० ] स्त्री ०१दाटपणा;नित्रिडपणा .२ 
माणस किं० पदार्थ यांची खेचाखेच. २ विपुल- 
पणा; रॅलचेल, ४ पराकाष्टा 
रदी क्रि वि०वतुळाकारानें; सभोवताली 
[ खं० ] पु० १ मातेच्या उदरांत भावी 


2 दाट, गहन 


शू 1 
दाट छाया 


1.) 


ग्भॉ 


प्राण्याच्या उत्पत्तीचा जो अंकुर तो. २ ह्या 
प्राण्याची मातेच्या उदरांतील अव्यक्त दह्या. ३ 
दार्थाींच्या आंतील भाग; अंतर्भाग. ४ पदा- 
थांचा मध्यभाग. ५ देवळाचा गाभारा, &गर्भा- 
गार, गर्भगृह न० ?१ गर्भाशय ( मातेच्या 


उदरांतील ). २ माजवर. २ अंत:पुर, ४ बाळं- 
क हक ॥भ ९0 
तिणीची खोली. ५ देवळांचा गाभारा. गर्भाक 


पु० ( नाटक ) अकांताल पांटअंक, गभांधान 
न०८गर्भोत्पादन.२पर्तीचा स्त्रीशी पहिला समागम 
किं० त्या समागमासंबंधांचा पाहिला धामिक 


। विधि;फळशोभन .गर्भश्रीमंत वि०जन्मतः श्रीमंत; 


ज्याच्या जन्मापासून घरांत मुवलक पैसा आहे 


' असा. गर्भांश्रय, गर्भकोशा पु० मातेच्या उदरां- 


तील गर्भाचे स्थान. गर्भेश्वर वि० जन्मापासून 
जां श्रामंत तो. गभेच्याते स््री> 2 बाळंत हाणें 

गर्भल्लाव. गर्भदाल पु० जन्मापासून जो दास 
तो. गभभनाडी स्त्री ० नाळ. गर्भपात पु० चार 
माहिन्यानंतरचा गर्भाचा पात म्ह नासावण्या'ची 
स्थात. ग्भवास पु० ? गर्भाशय. २ गर्भा- 
शयांर्ताल मुलार्चा वसाति किंळ्यया वसतीचा अवॉध. 
गर्भा अघळा, रोगी, श्राहाणा, इ० जन्मापास- 
नच जो अंधळा, रोगी, दहाहाणा, इ० असा 


। गभा रोजसुरा पु० मूल जन्मावयाचे अगांदर- 


पासूनच ताची करून ठेविली तरतूद .गर्भगाळित 
बे० असन्त भीतिग्रस्त [्वि० भ्यालेला. गर्भ- 
गरोळ!त, गमगाळ हीं ह्या शब्दाची अपश्रष्ट स्प 
होत. आमचे ' मराठी भापेचे वाक्‍प्रचार, म्हणी , 
ह० १०२० ४ पहा गर्भम्रहण न० पतिसमा 


। गमानंतर गभवारणाची स्थिति. गर्भच्युति स्त्री” 


गभाचे पतन. गर्भछाट पु० तमळ उच्छेद. गभ- 
राक्क पु० मातेच्या उदरांतून मृत बालक बाहर 
काढण्याचे एक साधन, गर्भदाय्या स्त्रा2 ्गर्भा 
राय. गभस्ताच पु० गर्भपात; वाखा 
वे० ज्या वर्गाचे उभे धागे कापसाचे आपणा 
आडव धागे रश असं वसन 

गर्भा [ संर गती गुजराथी स्त्रियांचा 
एक प्रकारचा नाच किं ह्या नाचाचे प्रसंगा 
म्हणावयाची जीं गाणीं तां प्रत्यक.हीं गाणीं म्हण- 
तांना स्त्रिया एकमेर्कांचे हात धरून मंडलाकार 
फरत असतात. आश्विन महिन्याच्या शुळ 


गाभँणी 


चक्षांतील दरशमींपासून तों पोणिमेपर्यंत 'हो गाणीं 
जुजराथी ल्रिमा म्हणतात. 


स्थी० गरोदर त्री; गभंवती ल्ला 

गाभत [ सं० गभ ] वि० अंतगत; गढ 

ग्भा [ सं० गर्भ ] स्त्री० १ क्षेत्रादिकांची 
भोवतालची बाजू सोडून मधला जो भागतो. २ 
अरोवर मध्य. 

गर्व [सं०] पु० अभिमान; ताठा; उनमत्तपणा. 
5७ गर्वमोचन न० एकाद्याचा नक्षा उतरणे. 
ग्वहत वि० ज्याचा नक्षा, गर्व, किं० तोरा 
उतरला आहे असा. गर्वाक्त स्त्री० गवांचें भाषण. 

गर्विष्ठ [सं०] विठ्ज्याचे अगा गर्व फार आहे 
“तो; गवांनें उन्मत्त [ निंदेस पात्र 

गहणीय [ सं० गहन्सनिंदिण ] वि निंद्य 

गहा [ सै० गर्हऱ्यनिंदिणे ] स्त्री ० निंदा 

गऱ्हाणें न० पुढें * गाऱ्हाणे ? पहा. 

गर्हित, गह्य॑ [ सं० गह्हऱ्सनांदेणें ] वि« 
नि; निंदिलेला; निंदेस पात्र. 

गल स्त्री० वेदुलांच्या खेळांत करतात ती खळगी. 

गल [ सं० ] पु० १ गळा, २ वाद्यविशेष. 


३ मासे पकडावयाचा गळ म्ह ० आंकडा, &छगल-' 


कंबल पु० गुरांच्या मानेखालची पोळी,-लोंबत 
असते ती. गलग्रह वि० उपद्रवी; मानयुटीस 
जसणारा, खाला “ गळय़ह ? स्वतंत्र शब्द पहा. 
गलगंड पु०गळ्यावर उठतात त्या गांठी प्रस्येक . 
गलकल्ला पु० मिर्शींचे पीळदार अग्न, 
गलका पु० कोलाहल, गोंगाट, कलकलाट 
गलंगती, ग्लक्ती, गळंतका खयी० कांबळे 
घोंगडी , ३०ला तात्पुरते टाके मारून केलेले पोतें 
गलगल स्थी० '१ गलका, गोंगाट, कलकलाट, 


र्क ३ 


ग््ल्द्म 


गलगुच्छ पु० मिज्ञांच्या टोकांचा गाला- 


* वर्राल झुव्का. 
गार्मिणी [ सं० गर्भ--इन्‌--ई ( प्रत्यय )] . 


: धरणें किं० पकडणे किं० दावणें. 


गलम्रह् [ सं० गल--म्रह ] पु० १ गळा 
२ एक रोग- 


: विशेष ३महिन्याच्या छृप्णपक्षांताल चतुर्थी ,सप्तमी , 


: झडत जातात असा एक टोंग 


अष्टमी,नवमी आणि त्रयोदशी आणि पुढच्या तीन 
तिथि ह्यांतील प्रत्येक, ४ज्या-दिवर्शां अध्ययन वज 
आहे त्याच्या आवल्या दिव्या केलेला कोणत्याही 
अध्ययनाला प्रारंभ. ५ फार दिवस न चालविलेले 
किं० लवकरच थांत्रावेलेले कोणत्याही विषयाचे 
अध्ययन. ५ घशांत होतो तो एक रोगविशेष. 

गलंढ न० रक्तदोषामुळे शर्रीरावर उद्भवते 
ती गांठ. 

गलत [ अ० गल्तर्‍ू चुकी, खोटे | क्रि 
वि २ भलत्याच मार्गानें. २ हरवावयाच्या पंथांत . 

गलत, गलतान, गलळतन [ अ० ] स्त्री० 
कालवाकालव ( कागद, पुस्तकें, द्यागीने, किं 
इतर पदार्थ, ३० ची ) २ अव्यवस्था , घोटाळ्याची 
स्थाते, २ गंजिफा, पत्ते, ३₹०ची खेळाच्या आरंभो 
मुद्दाम केलेली कालवाकालव ( क्रिे० करणें ) 

गलत [ अ० ] वि० १ अव्यवस्थित; घोटा- 
ब्याचें(काम ,वस्तु, कारभार ,इ०).२ रद्दी , टाकाऊ 

गलतान [ अ० ] वि० १ नादान, नाला- 
यक, टाकाऊ, रद्दी ( माणूस ). २ रद्दी, टाकाऊ, 
मोडका तुटका ( पदार्थ ). २ बेसूर ( घसा, वाद्य, 
गायन, इ० ). 

गलत्कृष्ठ [ सं ] न० ज्याने शरीराचा गात्र 
गलत्कु्टा वि ८ 


वराल रागान व्याथत, 


गलत्या वि०१ अजागळ, वावळट, २ निष्का- 


. ळजो,भल्त्याच ठिकाणीं पदार्थ ठेवून ते गमावणारा . 


२ भोकर इ०फळांचा चीक. २ मत्स्याची चरवी. 


गलगलणें अ० क्रि० 2 पाणी फार सांचल्या- 
मुळें चिखल्ट होणें ( जमीन ). २ कलकलाट 
क्रं गोंगाट करणं 

गलगलाट पु० गोंगाट; एकदम पुष्कळ माणसें 
ओलत असतां होतो तो ध्वान. 

गलगली स्त्री८ दलदल; चिखलट जर्मान. 


गलथा पु० २ जिन्याच्या पाह्यम्या, कोनाडा , 
चौरंग, इ० पदार्थांच्या कांठाला जो गोल किं०्कांहीं 
नक्षीदार आकार केलेला असतो तो. २ वार्गेत ज्या 


, लहान लहान पाऊलवाटा केलल्या असतात त्याच्या 
! ज्या कडा ला प्रत्यक. गलश्रेदार चि० ज्याला 
. गल्था केलला आहे असा (पदार्थ) 


गलगलीत वि० ९ दलदलीचा . २ अत्यन्त मृदु 


असें ( फळ ); अति मऊ कि० बिलविर्लात. 


गलदट, गलधर पुढें 'गळदट,' :गळधटः पृहा 
गलदुम ख्ा० हवेत पाय उभारून हातांच्या 
पंज्यावर चाळण [क० अशा प्रकारच्या चाल्ण्सा- 


यराळन 


साठी केल्ले शरीराचे संस्थान किं०पावेत्रा ( 1क्रेट 
करणे, टावण ) य 
गळून [ सखं० गलूऱ्स्गळणं | न 
रूपानें गळणे ( पाणी, दव, लघवी, घाम, ३४० ). 
२ वितळगे. ३ वितळविंणें. 
गलफरणें, गळफारणें अ० क्र०१ भलत्याच 
ठिकाणीं ठेविल्यामुळें, किं८ कोठें ठेविला ते स्मरत 
नसल्याकारणाने, पदार्थ जर्ररांच्या वेळां न सांपड- 
ण्याच्या स्थिर्तात असणे; घोटाळलला असणे; उ८ 
कालपासून माझा सदरा ह्या चिरयुटांत गलफटला 
आहे तो अझन मला सांपडला नाही 
'पृकलेला असण कि काणत्या रस्यान जावयाचच 
ह सुचत नाहीं असे हाणे (माणसास ). ख०॥क० 
भलत्याच ठिकाणीं ठेवून वेळेस न सापडेसा करणें. 
गलळलफटा, गलफाटा पु० कांहीं एका प्रसंगा 
ऑकिं० व्यवहारांत गांते कुीठत व्हावयाजोंगी जां 
अवस्था प्राप्त होते तां; किंकतंव्यमूडता . 
गलबत न८ जलमागाने प्रवास करण्याचें ।क० 
मालाची ने आण करण्याचें जें खूप मोठ्या आका- 
राचें साधन तें; जहाज; तारू 
गलबल स्था० १ कलकलार: आरडाभोरड 
गांगाट; कहा; गलका. २ कामाची कि पदार्थाची 
अव्यवस्था [किं० धोटाळयाची स्थिति. ३ प्रजा- 
जनाची अस्वरथपणाची स्थिति. 
गलन्रलणे अ८ फ्रि घावरून जाणें. २ 
सांपडेनासा होणें ( कांहीं पदार्थ ), ३ काथ करावें 
त सुचत नाहा अद्या स्थितींत असणें, ४ बांतीची 
भावना होणें; उ०मला सकाळपासून गलवलत आहे. 
गलबला पु०८ १ गोंगाट, कलकलाट, आरडा- 
आरडा , २ ( कामांचा ) ोटाळा ; अव्यवस्था, 
गलबलाट पु० खूत्र मोठा गोंगाट (के० वल- 
कलाट; मोठा आरडाओरडा, 
गलबा पु० 2 गोंगाट, २ वोभाटा 


गलसुचा(-डा),गलामशा स्त्रा ० गलमच्छ, 


गळबूच्छ पु० [| हिं गाल--मृच्छाह 

गालांवर वळलेला मिश्ांचा टोके 
गलमुच्छा दि० मुखाच्या कोपऱ्याकडे वळ 

आहेत मिशांचीं अग्रे ज्यांची असा माणूस 


गल्डयडि (-टि-.) का, गल गुठिक्का [सं०] 
वी ) का, गलगुंठिक्का [सं०] 


] 


वळ. 


ला 


क 
ह 


2 थेंत्राच्या 


2 रस्ता ! 


ग्त्त्र्ल 


गलझुंडी [ सॅ८ ] स्त्री८ तालरोग 

गलश्रव कंठय़य, गलस्य कंठस्य न० दाट मंत्री-. 

गलांकुर, गलगंड [ सं०८ ] पु० एक रोग. 

गला(-ळा-,-ल्हा-)रणें अ० क्रि८ £ 
गळफ2णें; पदार्थ भलत्याच ठिकाणी ठेवला गेल! 
असल्याकारणानें तो वेळा न सांपडण्याच्या स्थिर्तात 
२ आजाराने किंळ्फार भूक लागळेली अस- 
व्याकारणानें शारीर म्लान ८ निःसच्व हाणे. > 
व्यापार; वंदा , देण्याबेण्याचा उद्योग, लावकारी , 
इ० व्यवहार नीट न चालणे किं० मंदावणे किर 
संपृष्टांत येणें किं ० अर्जाव्रात त्रंद पडणे, 

गलाटा (-ठा- ). गलांटा (-ठा 
गल्हा (-ल्हा-) टा (-ठा )पु०८ ८ कडवा 
पढा, गवत; ३८ च्या पंड्या त्रांवल्यावांचन अस्ता - 
व्यस्त पडळेल[, डांग, २ आजारा पळे व्रि० भकेमुळे 
से"्यात ॥क० जनावरास प्राप्त झालेली क्षाणत! 
क० दुदक्या. २ व्यापार,वंदा इ०्स आलेली. पिंदी 

गलांड न०, गलांडा पु८ गड . 

गालिचा पु० गालिचा. 


असणे, 


गलत [ सं० ] वि: 2 गळालेला ; गेंडून 
पडलेला, २ वितळलेला. > न:सत्व किं० निर्वाथ 


झालेला, ४ रोडावलेला. &. गालतयोवन वि 
उतार वयाचा . गलितकुष्ट न० रक्तापिती .गलित 


। पत्न न० १दक्षाचें जीण हांऊन गळून पडलेले ८ 


पडाबयाच्या बंतांत आलेले पान. २ वृ माणूत 
२ आधकारापासून कि० वेभवापासून पतन पाव- 
लढला माणूल, गालितपात्र न० अधिकार, वैभव - 
सामथ्थ, इ०पासून च्युत झालेला माणूस 

गाळमाइ [ अ० गनीमवशत्र ] स्थ०२ 
शावर आलेले परचक्र; शत्रने देशावर घातलेली 


वाड [क केलेली स्वारी. २ शत्रत्व: वैरभाव 


गळाच(-ज) [ अ० ग्लीज ] वि ओंगळ 
पाणरडा, मळकट (माणूस, पदार्थ, किं० जागा.) 

गलास [ अ० गनीमरशत्र ]. २ ल्वाड के 
कावेवाज माणूस 

गलूळ, रळोल [ फा गलील | स्त्री० खड 
मारावयाची जी कमान असते ती. पु० असीच्या 
ज्वालांचा झोत. स्थ्थी०, न० शेळीच्या गळ्याला 
लावत असतो तो स्तनासारत्या अवयव. 


ग्लेफ 


५२७ 


गवशा 


राळेफ [ फा० गलाफू ] पु० उद्ची, तक्‍या, 
लोड, गिदीं, ३०ना मलानेवारणाथ पिदावीसारखं 


जें भाच्छादन काढण्यावालण्याच्या सोयीचे केलेलें ' 


असतें तें. ४ 

गळेलट्ट वि० ८ वष्टपुष्ट आणि अंगाने मजवूत . 
२ रानवट वर्तनाचा . २ लट्ट आणि अडाणी. 

गल स्त्री० वेदुलांच्या किं० विर्टादांडूच्य 
खेळासाठी केलेली खळगी. 


गल [ सं० ) पु० गाल. छगहचातुरी 
स्थ्ी ० गिरडी . 
गल्ला [ फा० गलाहू ] पु० ८ थान्याचा माठा 


राशि; सण, खंडी, इ०र्प धान्याचा समुदाय किं० 
राणि; या 
दोखविण्याकडेच होतो; उ८ आम्ही यंदा पन्नास 
खेर्डी गला खरेदी करून ठेविला आहे. २ सराफ, 
दुकानदार, इ०ची दुकानांताल पेसे ठेवावयाची 
ग्वळगी , &गलेकरी पु० धान्याचा व्यापारी . 

गल्ली स्त्री० ज्याच्या दोन्ही वाजूंस घरें भिं्ता , 
कॅं० कुंपण असून जो अरुंद असतो असा रस्ता 
&गलाकुचा | हहे० गलो--फा० कूचाह ] 
स्त्री0 आडगली; लहान आणि विशेप रहदारीचा 
नव्हे असा रस्ता किं० असे रस्ते समुः्चयानें. 
&गलकुची'चा वि० अप्रसिद्ध; सर्वांस ठाऊक 
नसलेला ( माणूस, गांव, इ० ). 

गव स्त्रा० १ दोन्ही हात लांव करून यांचीं 
बोटें एकमेकांशीं मिळवून मघ्ये जो अवकाश होतो 
तो; पक्कड, कचार्टा; उ० ह्या झाडाचा चुंधा माझ्या 
गर्वेत मावत नाहीं. २ कांहों एक कार्य फल्द्रप 
व्हावयाला जा यांग्य संघा ता; उ० कोणताही 
उद्योग करणे तो गव पांहून केला पाहिज, नाहो 
तर तो यशस्वी होत नाहीं. २ व्यापारांत पत. 

गंवई पढे ' गांवई * पहा 

गवई पु०गाणारा म्ह०गाण्या'चा धंदा करता तो 

गवराव स्त्रा० गवरावा पु० आरडा आरडा 
बोभाटा 

गवड पु०, न०, गवंडी, गोवंडी स्त्री८ जंग- 
ळांत चरणाऱ्या युरांची पाउलवाट 

गर्वंडा पु० गव्हाचें थुसकट 

गवंडी पु०घरा'्या भिंती इ०्बांधणारा वंदेवोला 

गचत न> ? .ण, तण. २ भातण, क्षगवत 


: कटाई, खी० ? 


सरकारी ञमानावरचें गवत. 
कापण्याच्या परवानगीसाठी दिलेला धारा. २ 
पतरकारी तवेल्याच्या खचासाठी बसाविलेला कर . 
२ गवत कापण्याच्या कामाबद्दल दिलेली मजुरी . 
गवतकाडी स्त्री5 गवत, झाडपाला , पातेरा . 
पु ० गवताचे केलेलें घुनगावणें. इ० समुध्वयानें 
गवरतविवत. गवतकाप्या पु० १ अकुशल! न्हावी 
रकोणीही अडांणी कारागीर. वि० ब्रिनधारे'चा 
(विळा ,चाकू,खुरपे,३०).गवत्शी स्त्री८भातेणांची 


। काडी.गवताचा उंट पु०गवताचें शेतांत उभारलेलं 


घुजगावण, गवताळ वि जीत गवत दाट उगवलेले 


' आहे अद्यी (जमीन ). गवती चहा पु० पातोंचा 


शब्दाचा प्रयाग प्राय: माठा राश 


वहा ,-जो ताप, पडसें, इ० वर ओपध म्हणून 
तात. गवत्या गोमाजा पु० काणी तरी माणूस , 
ज्याचें कांहों महत्त्व नाहीं कि८ ज्याचें नांबगांख 
कळण्याची जलश्री नाहीं. 
गवंद्‌ स्थ्री2 अंगणांत ॥कें० परसांत माजलेलं 
रान; ओलाव्याच्या जागी उगवलेले गवत [किं 
झाडें झुडपें समुच्चयानें. 
गवनसार, गवसार, | म? गव ( तंवी )-- 
अनुसार ( प्रमाणे ) ] क्रि> वि० सोयीच्या 
दरानं; फायदर्शार रीतान; उ० जो बाजारांत 
वारंवार जात येत असतों त्याला सर्व जिन्नस गव- 


. सार मिळतात. 


। बाळांगेलेली स्त्री ( गवशा ). 


गवय, गवा |, सं० गवयरगवा ।. पु८ वन- 
गायीच्या जातीतील नर. गवयी स्त्री८ वनगाय . 
गवय्या पु० गवयाचा धंदा करणारा; गाण्या- 
वर उद्रानिर्वाह करतो किं० कुटुंव चालवितो तो 
गवा | म० गवसण; सं० गवेपण ] वि० १ 
माल्क्रानें टाकून दिलेला आणि दुसऱ्याला सापडलेला 
असतो असा ( पदार्थ).२ किंमत. न द्यावी लागतां. 
मिळालेला (पदार्थ); दैवगर्तानें सापडलेला (पदार्थ). 
३ आईबापांनी सांडलेला ( सुल्गा ). पु० ९ 
ब्यमिचारापासून जन्मलेले मूल आया पिंपळाच्या 
पारावर कि० देवळांत टाकतात तें. स्ी० गवशा . 
दारिद्यासुळे पोसाववाचें सामर्थ्य नाहो म्हणून 
असे टाकून दिलेले मूल; स्थी० गवशी. २ काम- 
श्ांतीप्ताठों बाळागेलेला पुरुष ( गवश्या ) किं 
४ ज्याच्या आई- 


गवस्त 


जापांचा पत्ता लागत नाहीं असें मल जें कोणी 
ड्यारद्र बुद्धीनें वाढविलले असतें तें ( पु० गवश्या: 
.स्त्री> गवशी ). 


गवस [ म० गवसणें; सं० गवेंबण ] पु० 


"ड्‌ 


| 


1] 


-पत्ता; तपास; माग (क्रे० लागणें ). &गवस : 


गाढव पु० मूर्ख आंणे अडाणी माणूस 


गवसणी स्त्री आच्छादन, वेष्टन ( सतार, | 
तंबूरा , ढाल, स्वारंगी ३३० ना घुर्ळांपासून निवारण : 


करण्यासाठी घालतात तें ). &गवसणीची पोळी 
स्त्री ० तांदुळाच्या उकडीचे पुरण भरून कणकेची 
केलेली पोळी. हिला “ उकर्डाचा पाळी * असंहा 
म्हणतात. ज्याचा शिक्याला हात पोचत 
नाहीं तो आकाश्याला काय गवसणी घाल- 
वग्णार? छुळक कामही ज्याला धड करतां येत नाहीं 
तो मोठा पराक्रम कस्ता करणार ? 
गवसणें [ सं० गवेषण ] अ० क्रि० सापडणे, 
आढळणे, दृष्टीस पडणे ,मिळणें,टीप-हा उत्तम शब्द 
असून सुशिक्षितांनीं सोडून दिलेला आहे;गवसणें? 
चे अभन्रष्ट रूप 'गावणें?, स्क्र० गोळा करणें; 
आवरणें. 
गवसार [ म? गव--अनुसारें ] क्रि» विर 
“संधी मिळेल याप्रमाणे; वर : गवनसार * पहा . 
गवळट पु० गवळी ( तुच्छतेनं ). 
गवळण, गवळीण [ म० गवळी--प्रत्यय ] 


स्थी० 2 गवळ्याचा चंदा करणारी स्त्री किं८ गव- . 


वयाची बायको, २ कोंन्यासारखा एक श्रुद्र जंतु 
गवळवाडा; गवळहाट खाली 
मध्यें पहा. 
गवळा खाला * गव्हला * पहा. 
गवळी [ खै० गो ( गाय )--म० वळणे ] 


गाव्हळा 


गंचाईं स्त्री पुढें “ गांवई * पहा. 

गवादी स्थी० गव्याचें दिंग,-ज्याचें आभ- 
धक पात्र करतात. 

गवादा, गवांदी स्त्रा० अन्नसते; अन्नछत्र 

गंवार ! हिं० गन्‌वारं ]व० गांवढळ ,अडाणी . 
८ गव्हार? हें अधिक ख्ढ॒ रूप आहे 

गवार्री एडे * गोवारी ! पहा. 

गवाळा पु० पोथ्यापत्ने. 

गवाळें न० ९ मुकटा, पितांबर, ३० सोंव- 


: न्याचीं वक्लें ठेवण्याची पिशवी. २ एकाद्या माण- 


। 


. यात्रा समाप्त करून इहलोकांतून निवून 


; साचे सामानसुमान. & गवाळें आरटोपर्णे १ 


आपले सामानसुमान आटोपून आवरून तें घेऊन 
एकाद्या ठिकाणापासून निधून जाणें, २ संसार- 
जाणे, 
जाणे; 


म्ह० मरणे. ३ कामावरून बडतफ केलें 


, हाकलून दिले जाणें. चंबुगवाळें आटोपणें निघून 
: जाणें. गवाळे चवाळें न० आपलें सामानसुमान; 
*“ चीजवस्त, गवाळ्यांत घालणे पळविणें, चोरून 
. नेणें, 


गवाक्ष [ सं० गा ( गाय कि० बैल ]--अक्ष 
( डोळा ) ]पु०, न० वारा खेळण्यासाठी केलेला 


। खिडको, जाळी, [कॅं० झरोका, & गवाक्षजाल 


पु० गवाक्षाला बसविल्ली जाळा. 
ग्वी, गावी स्री. सोनार, लोहार, ३० ता 


: चिमटा; पक्कड. 


५: गवळी ? . 


जातीचा इसम. & गवळवाडा, गचळहाट 
सु०८ गवळी लाक जेश्रे प्रांयः राहतात तों 
“गांवाचा भाग, 


गवा [ सं० गवय ] पु० वनगार्याच्या जातीचा 
'मणी स्त्री किं० पुरुष ( लिंग मनांत नवेतां ) 
गवा पु० ठसा किं० छाप ह्यांना शाई ज्या 
चाळ्यान लावतात तो बोळा; टा बहधा फड 
कयाचा असतो 


गवेषण [ सं० ] न० शोध: शोवणें 
गव्य [सं०]वि०गायीचे:गायीसंबंधाचे;गार्या- 


, पासून मिळालेले. न० गारस (गायी'च दूध, तूप, 


5 गांवी माजो य । देहा, मूत्र, शेण ). &पंर्‍्चगव्य़ न० गायीचें दूव 
* ० ८ गाया म्हश॥ बाळगून त्यांचे दूव विकतात ' तूप, दही, मूल्न;आणि शेण,ह्या पांचांच्या मिश्रणा- 
त्यांची जात, २ असा धंदा करणारा कोणत्याही ' पासन शरोरशुध्यर्थ करतात तें पेय. 


[मुठा. 
गव्हर, गव्हार, गवार वि० अडाणी, अड- 
गव्हला पु८ २ सुगंधी द्रव्यविशष, २ गव्हाचा 


; रवा दुधांत भिजवून गव्हाच्या आकाराचे बाराक 


1 


| 
। 
| 


: तुकडे करून वाळवितात ते प्रत्येक:ह्या तुकड्यांची 


खीर करतात. ३ एक फलविज्ल 
गव्हळा, गव्हाळा (-ळ्य़ा ) [म गहूं ] 
वि० १ गव्हाच्या रंगाचा, २ गव्हाच्या रंगांचे 


' आणे आकाराचे ठिपके असलेला ( साप , गाधर , 


गव्हळी ५३९ गहिरा 
ब्रेल, ३० ).२ गव्हाच्या उत्पत्तीला योग्य (जमीन) गहजरी स्त्रा०. 2 रट्टा, तडाखा. २ कांहीं 
८ पैरिपक दशेचा सूवक रंग ज्याचिवर आला | मोठें संकट ( क्रि० होणे, युदरणें ). 
आहे असें(फळ) . गहन [ सं०] वि८ २ खोल. २ निबिड, 


गव्हळी, गव्हाळी, गव्हाळ [ म«गहूं ]वे० 
7 गव्हाच्या उत्पतीला यांग्य अशी (जमीन ,शत) 
रंगहूं पेरावयासाठा तयार केल्ली ( जमान 9. 

गव्हाण (-णी ) स्त्री गवत, कडबा, ३० 
स्वा गुरांना सोयीने खातां यावे आणि त विसक- 
टले जाऊं नये म्हणून त्यांच्यापुढे दान फत््या लावून 
जी सोयीची जागा करतात ती. 

गव्हार, गंवार ब्रि रानवट ० खंडबळ 
चालीरीतांचा; अडाणी. 

गव्हाळ (-ळी ) [ म० गहूं ] 
बिकाला योग्य ( शेत, जमीन ). 

गव्ह्य] [ म० गहूं ] वि० गव्हाची पोळा [क ० 
गव्हाचे दुसरं कांहीं खाद्य ज्याला भोजनांत वाढलें 
'पाशजे असा (पांहुणा);वरच्या दर्ज्याचा (पाहुणा); 
याच्या उलट पिठ्या म्ह० भाकरी वाढली म्हणजे 
ज्याचा पाहुणचार होतो अस्ता ( पाहुणा ). 

गश््त [ फा० गपूत्‌ ] स्थी० १ रखवालीतत 
ऊंविलेल्या शिपायाची फेरी. २ रखबालदार शिपा- 
यांची फेरी किं० अश्या टोळीच्या फेऱ्या, २ मंड- 
वाहदैकांचा खण;बराच्या जावयाच्या दोन खांब्रांच्या 
दरम्यानचा अवकाश . &गस्तकरी पु० फिरती- 
वरचा मनुष्य. 

गस्तेरार न०, गस्तंगिरी स्त्री८ [फा० गपूतन्‌ 
/[फेरणें) 1- गिरफ्‌तन्‌ (धरणे) ] बाजारांत काय 
काय पदार्थ आलेले आहेत लांचे दजे, त्यांच्या 
किंमती, दर ,इ० काय काय आहेत,ह्याची माहिती 
[मिळविण्यासाठी वाजारांत [कॅ० अन्य ठिकाणीं 
ज॑ किरणे तें, 

गश्तंगीर [ फ!० ' गस्तंगंर * पहा ] पु० 
नाना प्रकारचे व्यापारी पदार्थ वरोभर घेऊन ते 
बिकीत विर्कात एका गांवाहून दुसऱ्या गांवाला , 
दुसऱ्या गांवाइन तिसऱ्या गांवाळा, असा प्रवास 
करीत जातो तो; फिरता ब्यापारा 

गढजप (-ब ) | फा० ग्जबू ] पु० 
। एजत्र ! पहा. 

गहुजर मार्गे ' गजर * पहा. 


वि गव्हाच्या 


मागे : 


दाट ( अरण्य ). ३ तांत्र, वृक्चिगित (वेदना, ३०). 
४ दुबोध, कठिण ( विषय, शात ). ५ युंतागुं- 
तोंच. ने० १ खोल स्थान; खळ्गा. २ अरण्य.३ 
दुर्गम स्थान. ४ ल्पावया'ची जागा. ५ युहा. 
गहना, गहिना, गहिना गाठा [ हिं० ]पु० 
१ दागिना. २ दागिने समुच्चयानें; दागिने बिगिने 
किडूक मिडूक. 
गहाण, गाहाण ( हिं० गहना ] न० 
दुसऱ्याला कर्जाऊ दिलेल्या पैशाच्या तारणाथ कि ० 
विशासार्थ ठेवून घेतलेला त्याचा ऐवज »-जी कजं 
फिटतांच परत यावयाचा असतो. & गहाणवट 
वि० गहाण ठेविलेला ( पदार्थ ). क्रि० वि० 
गहाण म्हणून किं० गहाण ह्या नात्याने ( आलेला 
किं० ठेविलेला ). गहाणखत, राहाणपत्र न०, 
गहाणरोखा पु०, गहाणाचिठी स्त्री> आपली 
कांहों वस्तु सावकाराकडे गहाण म्हणून ठेवावयाल 
देणारा मनुष्य सावकाराला त्या वस्तूचे वणन आणि 
गहाणाच्या व्यवहाराच्या शती इ० ज्या कागदा- 
वर लिहून देतो तो.गहाणदार पु ० गहाण म्हणून 
वस्तु ठेवून घेतो तो, म्ह०सावकार. गहा!णलहाण 
न० कर्जांची रकम आणि तिच्यावर वाढलेले ब्याज 
हीं दोन्ही मिठून गहाण वस्तूच्या किंमतीहून 
अधिक झाली असतां त्रह्रणकोने त्या गहाण वस्तू- 
वरचा हक सोडून देऊन कणसुक्त होणें ( क्रि 
करणें ). गहाणवट क्रि«वि० गहाण ह्या नात्यानें 
(क्रणकोनें दिळेळी किं० सावकाराने ठेवून घेतलेली 
वस्तु ).गहाणा'चा व्यापार ( [केॅ० रोजगार) पु० 
वस्तु गहाण ठेवून धेऊत कजे देण्याचा धंदा 
गहिगट न० कुसुंब्याच्या काढ्याचा -गाळ. 
&पकाद्याचें गहिगट काढणें त्याला चाप दण 
दोन माणसांचे गाहिगट जमणे लांचे सख्य 
होगे; त्यांचे मेतकूट जमणें; त्यांच्यांत मैत्री उत्पन्न 
होणे, रामाचे गोविंदाशी गाहंगट जमले 
आहे त्यांच्यांत मैत्रीचा संबंध उत्पन्न झाला आहे. 
गहिरा [ फा० गेहरा ] वि० गडद ( तांबडा , 


: काळा, सुलावी, ३० ); उ० रामभाऊंच्या पानो- 


ऱ््याचा रंग गडद हिरवा आहे. 


गाहिवर 


गांहिवर [ सं० गव्हर्व्दीव उलसासा ] 'पु० 
कंठ दाटून येऊन प्रेम, दुःख, किं० दुसरा एकादा 
मनावेकार रोदनाच्या रूपानें आविष्कृत द्वोणें 

गाहवरण [ वर “ गाहिवर ' पहा ] अ० क्रि० 
आनंद, दुःख, किं० अन्य विकार, अंतःकरणांत 


तीन्न होऊन तो रोदनाच्या ख्याने प्रकट कर- . 
। जीं खळी करतात ती; गल. 


ण्याच्या स्थितींत असणे ॥० येणें. 

गहिसर, गहिसरा मागें : गइसरा * पदा 

गही स्त्री” १ सोनाराचें एक आउत ,-एक 
प्रकारचा चिमटा किं० पक्कड. २ वर * ग 'पहा, 

गहहीन वि० श्चमार्शाल ( माणूस ); शांत 
प्रक्षतीचा 

गहुला वर * गव्हला * ५हा 

गट्ट ( सं० गोधूम ] पु० एक बान्य; वाच्या 
पाची असंख्य खादये होतात ,-चिरोटे, पोळ्या 


५४० 


३० ३०. &७पक्त गट्ट प्रकार बहू गव्हाचा अनंक । 


ख्वायें करतां येतात, गव्हाची कणीक करणें 
वाट आहे तें म्खंपणान अधिक वाईट करणें 
गह्या पु ० समुद्रातील खूत्र मोठी लाट, 
गडुर | खं० गव्हर ] पु०, न युहा; डांगरां- 
तील विवर. 
गळ पु० 2 मास पकडावयाचे एक आउत ,- 
एका काठीला एक लांत्र दोरी बांधलेली असन 
तिच्या टोकाला एक पोलादी अकडा असतों. २ 
अकडा ;-लोखंड इ० धातूंचा . २ पाण्यांत पडलेली 
घागर इ० पदार्थ वर काढण्याचे एक आउत. ४ 
मनुष्याला फाशी द्याबयासाठीं केलेला कांहा विशेष 
प्रकारचा अंकडा. '५ देंवद्वारापुढील वघाटास 
टांगून व्यावयाच्या उपयोगी मनुष्याच्या श्रारास 
टोचावयाजांगा लोखंडाचा अकडा केलेला असतो 
तो. ६ दमा ह्या नांवाचा रोग. &गळ टाकून 
फहाण दुसऱ्याचा आशय जाणण्यासाठों कांहां 
खुर्वीदार विधान करणे ( वर अर्थ ३ पहा ). गळीं 
देणें १ फाशी देगे ( वर अर्थ % ५हा ).२ संकटांत 
किं० अडचणींत घालणें. 
गळ [ म० गळणें ] स्त्री” १ डोळ्यांतून 
पाण्याचे थब गळण्याचा नेत्ररोगविदेंष; उ० हली 
(अडिने माझ्या डोळ्याला गळ लागली आहे 
जोपडी ल र माणसान कांहा विशिष्ट गोष्टीला 
ते द्यावी म्हणून त्याची कलली प्रार्थना 


डन _---- 


राळ्भ्रह्ृ 
किं० मनधरणी; उ० तुम्ही आपली मुलगी माइव£ 
भावाला द्या म्हणून गोविंदपंत मला आज 
महिनाभर गळ घार्लांत आहेत. > हवेंतील फरक 
वृक्षास सहन न झाल्यामुळें त्याचीं पाने किं८ 
फळें गळून पडण्याची त्याला जी अवस्था प्राप्त 
होते ती. ४ वेदुलांच्या किं० विर्टादांडूच्या खेळांत 


गळका [ म? गळणे ] वि० 2 वि 
इ०मुळें ज्यांतील पदार्थ गळून बाहेर पडतो असे 
( भांडे, इ० ). २ कांहीं रोगामुळे ज्यांतन पाण! 
गळत आहे असा ( डोळा ). 
गळगंड [ खं० गलगंड ] पु० ज्या रोगाने 
गळ्याला गांठी येतात असा एक रोगावशेप . 
गळगळ क्रि> वि० गळगळ असा आवाज़ 
करून ( खाणे, पिणे, ३० ): उ०८ इत, जेवण 
गळ गळ जेवतोस आणि तुला हें पोतें उचलत नाही? 
&गळगळघक्ी क्रि वि८ 2 खादाडाप्रमाणे: 
वकांब्रकां. २ आपल्या आहारापेक्षां आवक. 
गळगळां क्रि? वि० दीनपणाने आणि रडत 
रडत याचना करण्याच्या स्थि्तात; ३० तो दोन 
रुपायांसाठां अगदी गळगळां आला. 
गळगळाट पु वेपुल्य. 
गळगळीत वि० 2 आकंठ भरलेल; कांठो- 
कांठ भरलेले ( भांडे, माप, इ ). २ मळमळीत: 
फारसा रुचकर नव्हे असा पदार्थ: परचपर्चात, २ 
संदिग्ध, अस्पष्ट, ४ गुळगुळीत 
गळंगा पु०१गवत, वाळलेली पानें, कडब्यांची 
ताट, इ०चा करकचरा ,२अव्यवस्थित किं० अस्ता- 
व्यस्त पडलळ सामानसुमान ( पडणें, होणे ) 
गळगा ॥व० सईल; घट्ट आवळून न त्रांधलेल 
पु० घोटाळा 
गळरगुंड न०,स्त्री०८£2गाय, इ०च्या गळ्याखाली 
लावत असते तं कातडें;पोळी.२ शेळीच्या गळ्याला 
लावत असतात जे पिशव्यांसारखे दोन अवयव तें 
प्रस्थक, ३ गळ्यावर उठलेले गळवासारख टंगूळ 
रळगाटा स्थ्ची० गायीच्या गळ््याखाली लांबत 
असत ते कातडं; पोळी: सास्ना 
गळय़ह' [ म गळा--गय्रह ( धरणारा ) 
घु० १ गळा पकडणारा, २ उपद्रवी माणूस. ३ 
त्रश्च उपस्थित करणारा. ४ अत्यंत आयरह्द किं” 


गळघांर्टा 


आग्रहाची विनंती, मागणी, ंकिः० प्रार्थना; उ० 
तुम्ही मला भोजनास येण्याविपय़ां गळय़ह् घालतां 
थण मला फावणार नाहीं. «५ ज्योतिषशा[त्रांत 
सांगितलेला एक दुष्ट ग्रहविशेप . 

गळघांटी स्थी० गळ्याचे हाड जे पुढ आलेलें 
असत तें 

गळचंडी, गळचोंडी, गळचटाी स्वा८ 
मानेचा मागचा भाग किं० त्या भागावरचें कातड 
3० ता मांजराची गळचोंडी धरून त्याला उचल 
२ गचांडी; मानेला दिलेला धक्का ;-हाताचा अंगठा 
आणि पुढचे वोट यांच्या मधाळ अवबकाद्यान 
६ क्रि० देणें ). 

गळचिपी | म गळा--चेपण ) स्त्री० 2 
प्ट्काद्याचा गळा पकडणे, २ अडकावून धरणें [कि० 


' कांहों विच आल्यामुळें किं 


गळते 


रे पाझरणें. ४ गडू, जखम, इ० तू न' रक्त, पू, 
पाणी, ४० निघून वाहेर पडणें. ५ आजारामुळे 
क्रै० पोटांत फार वेळ अन्न न गेल्यामुळे रोड होणे, 
अशक्त होणें,रके० अस्वस्थ होंगे, ६ कांहीं कायीत 
अपयश आल्यासुळे 


: नेराश किं० निरुत्साह होणें. ७ विशिष्ट संख्येतून 


' नापसंत ठरणे 


ठेवणें; दुसऱ्याच्या कामांत कांहीं वित्च- आणून तें । 


वेद पाडंग. ३ ण्काद्याला फार त्रास येण्याइतकी 
आग्रहाची विनती , प्रार्थना , किं> मागणी करणे 
५ क्रि८ करणें लावणें ).&पुकाद्याच्या गळचिपीं 
बसणे, वि० गळचिपीस बसणे त्यांन आपली 
गणी पुरवावी म्हणून त्याला अति आग्रह करणे 
गळचुटा स्त्रा ए८ व, गळचटया स्त्रा८ 
अ०८व०१ गळा आंतून सुजण्याचा रांगांवशष(क्रि० 
वसणें, घरणें, फुगणें ). हा रोग वरा होण्याला 
* गळचुर्टी ( -टथा ) मोकळी (-ज्र्या ) होणें 
असें म्हणतात. २ धसा,, कठ ( तुच्छतेने ).३गाय 
३० च्या गळ्याखालीं लोंबणारे कांतडें; सास्ना 
४ शेळीच्या गळ्याखाली पिशव्यांसारखे लोंबत 
असतात जे दोन अवयव ते प्रत्येक. & लिंबाला 
आल्या लिंबोण्या आणि कावळय़ाच्या धरल्या 
गळचुटया इच्छिलेला सुखोपभोगाचा काळ प्राप्त 
झाला असतां त्याच वेळा दुदवाने त्या सुखाचा 
उपभोग घेण्याचे सामर्ण्ये नाहींसें होणें, 
गळणी [ म० गळणे ] स्त्री» नरपाळ,- 
ल्हान तोंडाच्या बारदानांत कांही पदार्थ ओत- 
ण्याची णक प्रकारचा वर पसरट ताडाचा नळी. 
गळणे [ सं० गलूऱगळणें ] अ० क्रि १ 
आधार नाहींसा झाल्यामुळें किं कमजोर झाल्या- 
मुळें पदार्थ स्वस्थानापासून संट्ून खाला येणे किं० 
घडणें. २ बारदानाला असलेल्या भोकांतून किं० 
कर्टातून आंतील पदार्थ बाहेर येणें किं०त्राहेर पडणे , 


किं० समुदायांतून किं० संस्थेतून कर्मा 
किं० बाहेर पडणें, 


होणे 
८ अनेक वस्तूंतून कांही 
आणि ह्या टाकून (दिल्या जाणें. 
९ अपकर्षांच्या स्थितीस येणें. १० वैंय्र, उत्साह , 
हिंम्मत ,रकि०आज्या नष्ट'होणे.१ १कचरणें;कच खाणे 
हटण. २२ ॥विस्सृतात पडण, ८१२ मरण.१४ मैथुन 
क्रियेवांचून ( रेत ) बाहेर पडणें. १५ कांही पाने 
नाहोंशीं होऊन ( ग्रंथ ) अपूर्ण स्थितींत येणे 
गळंत [ म० गळणे ] न० 2 शब्दाचा संक्षेप 
दाखविण्याताठा पाहल्या अक्षरापुढें धालतात तें 
शुन्य; उ० रा० रा० म्हणजे राजमान्य राजश्री . 
रवाक्‍्रयाचा किं० 'ठोकाचा संक्षप दाखविण्यासाठी 
पहिल्या शब्दाचे पुढे घालतात तें शून्य. ३ अ्जी- 


। वात गाळलेल्या वाक्‍्यावद्दळ त्याचे जागीं घालतात 


तं शून्य किं त्ते गाळडेडें वाक्य, वि०१ पळालेळे; 
गळून पडळळ.२ गाळलेल; €गळंत करणे दुसऱ्याचा 
पैसा खाणे किं० लाटणे, 

गळती [ म? गळणें ] स्त्री 2 अभिषेकपातर . 
२अत्तरे करगारे कि० वैचलोक ह्यांचे पार्लवेशपष ,- 
ज्यांतून 'एका बारदानातील पदार्थाचा कांहीं अंश 
दुसर्‍या बारदानांत पथक होऊन पडतो. २ पाझ- 
रण्याची कि० गळण्याची क्रिया. ४ सोसाऱ्याच्या 
वाऱ्यामुळे झाडाचों पानें, फुलें, फळें, इ० टपाटप 
गळून पडण्याची क्रिया; ह्या झाढाळा 
(के० ह्या झाडाच्या फुलांना) सकाळपासून गळती 
लागली आहे, ७५ ज्याचें वजन करात्रवाचें आहे 
पण जो तराजूच्या पारल्यांत ठेवितां येत नाहो 
तो पदार्थ ज्या दोरीने तराजूच्या दांडीच्या हेकाला 
लोंबत सोडतात ती दारा 

गळते [ म०गळण ] न० शकाल-अव्यर्वास्थत - 
पग शाकारलेली असल्यामुळे पावसाचे पाणी घरांत 
गळणें.२ज्या विशिष्ट ठिकाणांतून पाणी असें गळते ते 
उेकाण.&गळतं काढणे कोले पुन्हा मोट शाकारून 
पावसाचें पाणी न गळेसें करणें. गळतीचे दोष 


उ० 


गळ्ठदट ५४८ ग्ळा 
आणि ठळतीच दोष जें निर्वोदेण जल्र तें न गळसूत्न [म० गळा--संत्र] न०२ घोड्याच्या 
निवेदिल्यासुळें होणारे जे दोष ते गळतांचे दोष । गळ्याशी बांधतात ते पट्टे कॅ० वाद्या ( त्याचेवर 


भागे भल्तेंच कांहीं निर्वेदिल्यासुळे होणारे दोष; 
त चळताचे दोष; उ० ह्या आमच्या महाराष्ट्रीय 
सरस्वतीकोशांत जे गळतीचे दोष आणि चळ- 
तचि दोष झालेले असतील त्यावद्दल महाराष्ट्रीयांना 


आह्याला क्षमा करावी का 
गळद्‌ (-ध-) ट वि० ज्याला राग भरल्याचा 


लाज नाहो असा; वेदारम; कांडगा 

गळफ (-फा-)टणें अ० क्रि० घाटाळ्यांत 
पडून सापडेनासा होणें. मार्गे “ गलफटणे ? पहा 

गळफटरटण , गळफाटण ,गळफटावण स ८क० 
निष्काळजीपणासुळें भलत्याच ठिकाणीं ( पदार्थ ) 
ठेवणें. २ गुंतविणे, युंतायुंत करणें (दोरा इ०ची). 

गळफटा, गळफाटा [ म? गळफ (-फा-) 
टणें ] पु० युंतागुंत; घोटाळ्याची स्थिति. 

गळफास [म० गळा--फास] पु० गळ्याला 
घातलेला किं०धालन घेतलेला फास (देणें, धालणें 
घालून घेणें ). [ साधनविशेष. 

गळवगदी,, गळोगदी स्त्री ० वगाड नांवाचें 

गळवट, गळवेड, गळवणा, गळवणी क्रि 
वि० गळ्यापर्यंत किं० कांठापर्यंत 

गळवटी, गळवडकी स्थी० गायीच्या गळ्या- 
खालीं लांबत असतें त क।तढ; ठास्ना. 

गळवणाी [म० गळणें--पार्णा.] न० पाझरलेलें 
कि० झिरपलेलं पाणी 

गळल्रय कटय्य, गळस्य कटस्य [संस्कृत ख्पाचे 
मराठी ] न० दाट मेत्रा, [| तोंडांतून पडणारें,) 

गळसट न० थुंकी, कफ ,किं० रक्त,(धट्ट ख्पानें 

गळसर स्त्री०, पु० १ स्त्रिया दोऱ्यांत ओवून 
गळ्यांत जे काचेचे माणे बांधतात ते प्रत्येक, २ 
ते माणे दोऱ्यांत ओवून गळ्यांत घालावयासाठी 
करतात तो सर 

गळसरण अ० |क्रे० थंर्डामुळे [० ओलीमुळें 
( पाय, बोटे ) भेगाळणें 

गळसरा, गळसरी, गळसोरी स्त्री० सोन्याचे 
आण काचेचे माणे दोऱ्यांत ओवून आणि मध्यें 


पुतळी घाळून गळ्यांत घालावयाला स्त्रिया कर- 
तात तो सर 


गळसुटी न८ त ख० धद्याच्या आंर्ताल 
सज ( बसणें, येणें, फुगणें ). 


वसते वेळो किं०त्याला रथादिकांस जुंपतें वेळीं ). 
गळा [ सं० गल ] पु० ८ मानेच्या पढचा' 
भाग. २ घसा. ३ गाण्यांतील आवाजी; च्या 
गवयाचा गळा मधुर आहे. ४ घागर, तांब्या , इ 
चा गळ्याच्या आकाराचा भाग,-म्हणजञ पोट 
आणि काठ ह्यांच्या दरम्यानचा भाग, ७ गळा 
घरण 2? वशामध्ये काहा [विछाते क आजार 


२2० 


। उप्तन्न होणे. ३ शब्दोचाराला किं० खाण्याला हर- 
| कत करणे के०येणें. केसाने गळा कापणे विश्वा - 


सवात करणे. गळा गुंतणें( [के०अडकणें ) अड- 
चणांत कि० पेच्रांत ततांपडणें किं०पडणें,एकाद्याचा 
गळा गोवणे त्याला वचनांत वरगें;त्याला पेचांत 
अडकवणें करिं. संकटांत घालणें. गळा दाटणे 
क० दाटून येणें दुःखाने किं० .प्रमानें 
सेद्रादित होणें; शोकाने कंठ भरून येणें. गळा 
पडण, बसणें, क्व फुटणें फार बोळून 
1० गाऊन भसा घागरा होणें. गळा फुटणे 
मुल्गा प्रौढ दशेंत येऊं लागला म्हणजे त्याच्या 
आवाजाचा नाजूकपणा नाहोसा होऊन आवाज 
प्राढ आणि भारदस्त हाणें. २ पोपट इ० पक्ष्यांचा 
शब्दाचार स्पष्ट होणें. गळा पिंजणें ९ कंठांतून 
दुहेरी उच्चार निवूं लागणें. २ पित्त इ० ओकून 
पडल्यासुळ धसा नाजूक हाणं ।कें०सालून निवण 
एकाद्याच्या गळां बांधणे, गळी बांधणे, 1० 
गळ्यात बांधणें १2 एकादी वस्तु त्याला प्थ- 
करावयाला भाग पाडणे, २ त्याच्या माथी विना- 
कारण दांपर लादणे. गळा भरून ( किं० दाटून ) 
यण २ प्रमाद मनोविकारांनीं कंठ संद्रादित हाणे. 
२ कफांदकांनों गळा कोंदणें किं० चोंदणे. गळा 
छागण गायनांत सर किं० आवाजी यथाशास्त्र 
हऊ लागणे, एकाद्याचा गळा सोडाविणें 

त्याचा गळा कापण, २ त्याला पेचांतून ]क० 
तकटातून सुक्त करणें एकाद्याच्या गळा पडण 
(_कं० लागणें ) २ त्याला अतोनात भाड घालणें 
कि० आमह करणें, किं० प्रार्थिणे. २त्याला आलि- 
1गण. २ असुक गोष्ट तंच केलीस असें त्याला 
वनाकारण म्हणणें; त्याला विनाकारण दोष देणें 
४ त्याच्यावर शिव्यांचा वर्षीव करणें. “ त्याच्या- 


ग्ळा 


नर भारभूत होऊन राहाणें. ६ त्याला जढणें; उ० 
"त्ते व्यसन माझ्या गळीं पढलें. गळीं लागणें ? 
भारभूत होणें; उ० मुल्गी गळों लागली आहे, 
तिला है तेरावें वर्ष, २ आरडाओरडा करणें; उ० 
असा काय गळी लागतोस?जरा हळूं वोल. गळ्या- 
खालों उतरणें १ ( शब्ददाः ) धश्याखाला उतरणें; 
उ० घास अडकला होता तो आतां गन्र्याखालॉ 
उतरला. २ पदरांत पडणें; स्वार्धांन होणें; पचणें. 
तुला माझ्य़ा गळ्याची शपथ आहे माझागळा न 
तुटावा असें तुला वाटत असेल तर तूं हें काम कर 
(आस्रह दाखवावयासाठीं ह्या वाक्‍प्रचाराचा उपयोग 
करतात ). एकाद्याच्या गळ्यांत असणें 
त्याचेवर अवलंबून असणें; त्यानें केळेंच पाहिजे 
असें ( काम ) असणे; उ० सध्या माझ्या गळ्यांत 
बुष्कळ कामें आहेत; तुझें काम मला पथकरतां 
येणार नाहीं. गळ्यांत गोणी येणें १ एकादे 
संकट टाळावयासाठों केलेल्या प्रयत्नाने तें संकट 
ज्यास्तांच लासदायक होणें, आमचें “मराठी भाषेचे 


वाकप्रचार, म्हणी, इ० ? हें पुस्तक पहा. २ संकट 
आढवेण. गळ्यांत पाय येणें अडचणींत किं० 


पंचांत सांपडणें; ' त्याच्या तंगड्या त्याच्या गळ्यांत 
आल्या * ह्याचाही वरच्याचसारखा अर्थ होतो 
एकांद्याच्या गळ्यांत माळ घालणें त्याला किं० 
तिळा वरणें; पाति म्हणून किं० पत्नी म्हणून 
स्वीकारणे २ त्याच्यावर कांही. काम 
सोपाविणें; उ० लांकांनी अध्यक्षपदाची माळ 
माझ्या गळ्यांत घातली ( म्ह० मला अध्यक्ष केले) 
गळ्यांत येणे एकादी अडचण किं० संकट उपस्थित 
होणें. चांगल्या उद्देशाने एकादे काम कररत असतां 
त्याचा अगदीं अनिष्ट परिणाम होऊन पंचाईत 
हाणें. एकाद्याच्या गळ्यात घा!गड येण त्याचे 
वर कांहीं तरी लचांड येणे.२ त्याची इच्छी नसतां 
एकादी गोष्ट पथकरण्याचा प्रसंग त्याचेवर 
येणे. मुलगी गळीं ( 1० गळ्याशीं ) लागणें 
तो लग्नाला योग्य हांऊन गलेला असणे मागें 
: गळीं लागणें * पहा. एकाद्याच्या गळ्यांत हात 
घालणे त्याला दादा बाबा करणें; त्याची मजी 
सुप्रसन्न व्हावी म्हणून त्याला प्रेम दाखविणे 
गळ्यांत गळा आणि नब्यांत नळा निकट 
मँत्री; घट्ट दोस्ती; उ० आलीकडे रंगोपंत आणि 


3-1 


गळापडू 


सदूभाक ह्या दोघांचा गळ्यांत गळा असतो... 
गळ्यांत पडणें हिताहिताची, रक्षणाची, पोस-- 
ण्याची, ३०ची जबावदारा येणें; उ० माझी 
वहीण मेल्यापासून तिची मुलं माझ्या गळ्यांत 
पडली आहेत; उ० हेडछ्छाक रजेवर गेल्यामुळें पगार 
आकारर्णांचीं विलें माझ्या गळ्यांत पडली आहेत. 
गळ्यांत धोंड पडणें नावडते [० काठिण काम 
करण्याचें ओझें येणें किं जवावदारी अंगावर 
पडणें, गळ्यापय्रेत येणें अगदी. असह्य होणें. 
गळ्याला फास (किं० दोरी ) लागणे पंचाइ- 
तात, पेचांत, किं अडचणींत असणें, येणें, किं ० 
सांपडणें. गळ्यावर गाणें म्हणणे मधुर, शात्रुद 
रीतीनें, किं० चालीवर गाणें. म्हणणें. गळ्यावर 
बोलणं भरकटल्यासारखे वोल्णें; अविचारीपणाचें 
भाषैण करणें. एकाद्याच्या गळ्यावर सुर्री ठेवणे 
त्याचा जीव व्यावयाला उठणें किं० सिद्ध होणें. 
गळयाशीं येणें नुकसानीची वाब होणें;. उ० 
चिंचेचा व्यापार हरिभाऊंच्या गळ्याशी आला 
( म्ह० त्या व्यापारांत ते घुडाले ). गळ्याचा 
किं० गळ्यांतला ताइत, गळ्यांतला तन्माणे 
पु० अत्यंत प्रिय किं० लाडका किं० मूल्यवान 

पदार्थ किं० माणूस (क्रि मानणे, मोजणे, इ० ). 
मोठा गळा करून रडर्ण मोठमोठ्याने रडणें 
ओकसाबोकशीं रडणें. टीप--। गळा 'चे कांहीं 
वाकप्रचार खालीं स्वतंत्रपणें दिलं आहेत. 

गळागोठा पु० माणसांची गदी किं० दार्टा 

गळांठणें स० क्रि २ अव्यवस्थित करणें; 
वस्तूंचा गोंधळ किं० घोटाळा करणें. २ निष्का- 
ळर्जांपणानें भलत्याच जागीं ( पदार्थ ) ठेवून 
जर्र्रांच्या वेळीं तो सांपडेतासा करणें. ३ (आजार 
किं० भूक यांनीं ) अशक्त करणें. अ० क्रि० १ 
भलत्याच ठिकाणीं पडल्यामुळें जरूरीच्या वेळीं 
सांपडेनासा होणें. २ घोटाळ्यांत पडणें. ३ भुकेने 
किं० आजारानें अशक्त , निवीर्य किं०ने:सत्व होणें. 

गळाठा [ स० गळाठणें ] पु० अव्यवस्था , 
२ घोटाळा. ३ म्लानपणा; थकवा. 

गळांड न०, गळांडा पु० गळू. 

गळांत मागें “ गळंत ? पहा 

गळापहू, गळेपहू [ भ० गळा--पढणें ] 
वि० १लोचट; इट्टी; हेका धरून वणारा: पिच्छा: 


गळीत 


पुरविणारा, २ टाळतां न येण्याजांगा; अनिवार्य. 

-गळीत [ म० गळणें ] वि० 2 ज्याचेपासून 
तैल निघतें असा पदार्थ, -वाजे, वान्ये, 2४०. २ 
पडलेले; पाझरळेले, ३ ज्याची पानें गळून पडली 
आहेत असें ( झाड, पुस्तक, ३०८) 

गळींव [म० गळणें] वि रतयणा 
खाली पडलले ( फळ ). & गळींच खुखड, गळा 
सुखड स्त्री> झाडावर पुरतेपणी पिकून खाला 
पडलेला नारळ 


गळेफोड [ म० गळा--फॉड ] छया० ८ फार | 
ज्या कामां मोख्यान वाळाब । 


कि० मोंट्यान बालण 
व्हागतें असें काम 
गळेलटठ्र, गलेलठ्ठ ( म गळा-लल्ट्ट । व 
»£ गळ्याच्या प्रद्रेशा लट्ट (माणस किं० जनावर ) 
> खूप लट्ठ आणि अगडवंध (माणुस किं०्जनावर) 
राळेखर. गळेसरो मागें “:गळप्तर , '“गळसरा 
वद्दा. 
गळहाटा (-ठा ) पु० 2 अव्यवत्थित रातान 
पडलेहा कडबा, गवत, इ०.२ 
राची किं० पेंचाची स्थिति. २ निर्त्साहता; अश- 
कषपणा; म्लानपणा; थकवा. ४ खूय माठाःसरंजाम. 
राळोंगदो, गळवगदी स्त्रा> मगाड नांवांचे 
येत्ल, 
गळ्या [ म० गळणे | पु झाडावर परिपक्त 
-दाऊन गडून पडलळा नारळ. 
गा उ० वा० अ० अगा ! अर ! 
गाई स्त्री 2 गाय.२ मुलांचे निजण (करणे). 
३ मुलांना निजवतांना आया ह्मणतात ते गाणें. 
गाइूर स्त्रो० ? शेणवळी.. २ एका विशिष्ट 
-आडढाच्या शृंगेतील वी, कागढ घोटून ह्या बीनें 
युळयुळीत करीत असत. ३गळवांतील टणक भाग, 
४ प्रौढ मुलांच्या स्तनांताल टणक भाग.', कोंबडी 
इ०च्या अड्यांतील पिवळा भाग. 
गाउली [ म० गाय । स्त्री गाय 
कं० लाडान ) [ तात ते गाणें, 
गाऊ स्था ८ मुलांला निञ्ञांवतांना आया म्हण- 
गाऊल [ म० गावणे ] न० 2 नफा, लाभ 
> अकाल्पत रीत्या झाळडा लाभ ( क्रि० सापडणें 
ळागणे ) 
गाकर, गार, गागरा पु८ कणकेचा [नखा 


५५१८४८ 


पिक्रून , 


अव्यवस्था, ३ संक- : 


| तरी च्पटपंजरी; 
| 


( प्रमान . 


गाजणं 


. ऱ्यांवर भाजलेला जाड राठ. [यांची पाळी. 
गाकरी स्त्री 2 तांदुळाचे पाठ आणि कणीक 
गाखर पु० १2निखारे;फुफाटा.> कणकेचा रोठ 
गागणं अ० क्रि2 ८ एकादयाच्या अंगावर 

ओरडणे, २ असंतुष्रपणाने ओरडणे, चरफदणें, 


किं तणतणण 
गोगरडा पु०आरडा आरडा ;कहा ; कलकलाट 
गांगरण, गांगावण, गांगारणे, गांगण 


: भर्तानें धात्ररणें किं० गर्भगर्ळांत होणे, 

गांगा वि तांबड्या रंगाची छटा असलंल्या 
दवतन बणाचचा ( धाडा ) 

गागाचाय, गागादीक्षित, गागाभट्ट पु 
2 शिवार्जाला अभिषेक करण यथाद्यास्त्र आहे असें 
ज्यानें सिद्ध करून दिळे तो पंडित. २ पंडितंमन्य: 
। आपण मोठे पाडत आहो अक्षी शुष्क वढाई मार- 
: णारा माणूस. 
गाग।वणे अ० क्रि० 2 
, झाडणे: त्याच्यावर तोंड टाकणे किं० शिव्यांचा 
भडीमार करणे, २ वरफडणे, तरफडणे 

गांगाळी, कागाळी स्त्री» एकादा 
विरुद्ध केलेली तक्रार . 

गागी गुगे 'घानिष्ठा स्त्री” ? अथरयन्य कांह! 
मूखांसारखे त्रोलणे. २ धावर- 
लेल्या मनाच्या स्थितांत बोललेलं भापण, जाशाला 


एकादय्यावर तादारा 


माणता- 


' पत्रिका दाखवून कांही प्रश्न विचारला म्हणजे त! 


आपल्याद्यी विचार करून उत्तर ठरवीत असतां 
तोंडानं ज॑ शब्द उच्चारतो त्यांतील अधलींमवलीं 
अक्षरें वेऊन हा वाकप्रचार वनविण्यांत आलेला 
आह. क्र० करण क्ररूं लागण, कि० म्हणण 

गांगा पु० य्रामद्गसारखी एक इवत 
देवता गांवकऱ्यांच्या आणि त्यांच्या यरांढोरांच्या 
कल्याणाला जपत असत 

गांजणी, गांजणूक [ म गांजणें ] स्त्रा” 
१ छळण्याची क्रिया किं० ब्यापार; संतावणूर्क, 
तळण्याने झालेल दुःख. मा 

गांजणें स० क्रि छळणे सतांवणे उपद्रॉवण 
। अ० क्रे० जजर होणे. कांहीं चास असह्य झाल्या- 
। सुळ छुश भोगण 

गाजण [ सं८ गर्जर-ध्वान करण | अ० क्रि० 
१ ( मेघादिकांनीं ) ध्वाने करणे: गर्जरणे, २ जगत. 


गाजर 


आसिद्ध होणें; समाजांत दुमदुमगें ( चांगल्या १०८ 
चाशइट अथांनं ), 

गाजर न० एक झाड,-ज्य़ाच्या मुळांपेका 
'एक मूळ आते लठ्ठ असतें आणि इतर मुळें तंतुरूप 
असतात.ह्या लठ्ठ मुळाची भाजी ,रायतें, ३० खाये 
करतात. & गाजरांची तुळा आणि विमा 
नाचा वाट आपल्या भारंभार गाजरे गरांब लोकांस 
भिक्षा म्हणून थयावयाचा आणि ह्या पुण्यक्ृत्याबद्दल 
आपणास वमानांत सदेह जातां येईल अश्शी अपक्षा 
करवयांचा हा मूखंधणा होय; अतिस्वल्प कामागे- 
रौत्रद्दळ फार मोठा बक्षिशीं आपणास मिळेल अज्ली 
अपक्षा करणाराची ह्या वाक्याने थट्टा केली जाते 
गाजराचा पुंगा वाजलाःतर वाजला नाहो तर 
मांडून खाल्ला झाल्यास फायदा होईल, फायदा 
यदाकदाचत्‌ न झाल्यास [निदान तोटा तरी खास 
हाणार नाहा ( येथे खालीं म्ह० खातां येतें ) 
ग्ाजरपारखा पु० ज्याला गाजराचीही पारख 
करण्याची अक्कल नाहीं असा माणूस म्ह० मूर्ख 
माणूस.गाजरास।रखा वि० रागाने तांबडा लाल 
झालला.गाजरसुंब स्थ्ा०घोड्याचा नाजुक आणि 
मऊ खूर.गाजरसुंबा (-ढप्रा) वि० नाजूक आणि 
मऊ ुरांचा ( घांडा ). गाजरा वि तांवूस 
आणि मऊ ( घोड्याचा खूर ) 

गांजवा पु० ६ शेणी,गोवव्या ,आंबे ,इ० पदार्थ 
ञञाजारांत विक्तावयास नेतांना ज्या जाळ्यांत भरून 
नेतात तें जाळे. २ एक काष्ठीषाथे 

॥जावणें [ म० ' गाजणें * चें प्रयोजक 
रूप ] स०क्रि० प्रास्तेद्द [र्के० जगजाहीर करणें. & 
तरवार गाजावणें आपल्या तरवारीने पराक्रम 
करून प्रख्यात पावणे. नांव गाजावेणें प्रख्यात 
होगें. लझ, मुंज, कॅ० अन्य कार्ये गाजावणे 
ते थाटाने करण.वाजवून गाजवून करणं उघडपणे 
करणें. वाजत गाजत क्रि० |वि० मोठया थाटानें 

गांजा [ दिं० ] पु० ९ भांगेचे बूट; भांगेच्या 
रोपाच्या मंजऱ्या, २ देणी, आंबे, इ०पदार्थ ज्या 
जाळ्यांत धाळून बाजारांत विकावयाला नेतात तें 
जाळे. वर ' गांजवा ? पहा. &गांजेकस पु० 
गांज्याचें व्यसन ज्याला आहे असा माणूत 

गांजा पु० ( मुलांच्या भाषत ) मेघ, ढग; उ० 
गाजा गाजा गाजूंदे तव्शा भापळी लागे दे, 


3) 


:सी 


८४५ 


गांठ 

गाजा [ म्ह० गाजणें ] पु० प्रासेद्ि, & 
गाजावाजा [| म० गाजणें--वाजणें ] पु० 
प्रातढि, बोभाटा. २ कंठाचें आणि वाद्याचे 
संगीत. ' गाजावाज, २“ गाजावाजी ! स्त्नी० हों 
ह्याच शब्दाची अन्य रूपें आहेत 

गाजी स्त्री० एक क्षुद्र प्राणावशप 

गाजी [ अ० ] पु० वीर; योद्धा; पराक्रमी 
पुरुष. &क्षणांत गा्जाचा पाजी होतो आणि 
पाजीचा गाजी होतो राआाची अशा लहर 
लागलों काँ श्रेष्ठ पुर्ध मूव ठरतो, आणि तशी 
लहर लागली कां जो महामूखं तो आतिश्रेष्ठ म्हणून 
मान पावूं लागतो. &गाजीमदे पु० २ वीर पुरुष 
२ ( घोडयाला प्रेमानें थोपटतांना ) उत्तम घो 
गांझा पु० आंबे भरावयाचे 


गाटा, गाटर्‍या वि० १ हट्टो, हेकट, २ कावे- 
बांज. स्त्री गाटी 

गांठ [ स० याथ ] स्त्रा० ९ दारी, बंद , कि० 
सूत, यांची दान टाके कांहीं विशेष रीतांनें एकांत 


एक थुंतवून ता वियुक्त न होतील किं० न सटर्ताल 
अशा रीतीचें बंधन किं० बांधणें. २ वृक्षाचा चुंधा 
इ०वर जें टेंगूळ झालेलें [किं वाढलेलं असलें तें. ३ 
शेजारच्या भागांपेक्षा अधिक टणक के० घट्ट असा 
जो लाकडांत थोडासा कें० लहानस। भाग असतो 
तो.४ बोरू ,उसाचें,कडब्याचें,किं०ऊन्य धान्याचे 
जें ताट असते त्याच्या दोन पेरांच्या मध्यें असलेला 
टणक भाग. ५ तिसऱ्या महिन्यापर्यंतचा क्लीच्या 
गर्भाशयांत|ल मुलाचा अव्यक्त गोळा. ६ मनुष्य 
कि० अन्य प्राणी यांच्या अंगांवर कांहां रक्तदोषा- 
मुळें जी टणक किं० जाडी वाढ होते ती. ७ कांहो. 
कायोच्या सिध्यथ पदाथांचा संयोग,मेलाफ, किं ० 
जुळणी; उ०कागद आणि लेखणी यांची गांठ पडेल 
तेंब्हां अक्षर निघेल ८ भेट; उ०्मी काल रामभा- 
ऊंच्या घरा गेला होता पण त्यांची गांठ पडली नाहों 
९ नाभिस्थानीं प्राण आणि अपान यांचा जो संधि 
तो. १० संग्रह, मालकी, स्वामित्व, ॥०सांनिध्य 
( अप्रथमान्त प्रयागांत ); उ० माझ्या गाठा ( ।क० 
गांठोला, गांठोस)काल दहा रुपये हाते पण आज 
एकही उरला नाहा, सगळ खचून गेल, १एण्कादा 
गोष्ट अमुक प्रकारे होटल ॥के०अमुक प्रकारची आहे 
असतें जें कोणी सांगितलेळे त्याचा आलेला अनुभव 


गांठ प्डु 


प्रत्यय ,किं> पडताळा; उ०आज संध्याकाळीं गोविं- 
दराव चिंचवडाहून येताल असे जें जोशाबो वांनी 
सांगितले होतें त्याला गांठ पडली, १२ठरवून ठोवि- 
लछेली मर्यादा, परिमिति ,किं०अटकळ, ह्यांची प्रत्यक्ष 
परिमाणाशीं जुळणी किं तफावत; ३० पांचदी 
सरूपायात घर बाधू म्हणता पण आठदा रुपयाशा 
गांठ पडेल, १३ गुंतागुंत; घोटाळा. १४ व्यवहार 
ज्याच्याद्यां करावयाचा तो मनुष्य त्या व्यवहाराच्या 
अपेक्षेने: उ० माझ्या प्रश्नांना खरो खरा तां उत्तर 
यत्किवित्‌ खोटें सांस नको माझ्याशी गांठ आहे 
हें लक्ष्यांत ठेव. २५ क्रोधादि विकारामुळे कपाळा- 
वरच्या शिरा टणक होऊन उठून दिसतात त्या 
(अनेक वचनी प्रयरोंग).१९<जुळगी ,पत्ययास आलेला 
संवाद, किं० सारखेपणा , [कॅ०एकरूपता;उ० गोर्दा- 
वार्चे कालचें वोलणे आणि आजचें वोलणें ह्यांना गांठ 
नाहीं. १७ सोर्याचा समय; अनुकूळ वेळ; उ० मी 
तुमचें पन्नास रुपये धावयाचे आहेत ते मला गांठ 
पडेल तेव्हां देईन, १८ इहलोकचें बंध; भवचक्रांत 
सांपडलेल्या माणसाला खावे लागतात ते गोते [क ० 
फर, १९ताड न पडलल गळू .& एकाया ध्येयाशी 
गांठ घालणें (कि०्ठेवणें) तें “्येय सदेव लक्ष्यांत 
धरून वर्तन करणें किं० करीत राहणें; उ० तो 
नेहेमी मतल्याश्ीं गांठ घालीत ( रकिं० ठेवेत ) 
असतो. एकाद्याची गांठ घेणं त्याच्या भेटीस 
जाणें. एकाद्याची गांठ न घेणें तो आपल्या 
भरटीस आला असतां त्याला भेट न देतां त्याला 
परत पाठविणे. गाठीस असणें संग्रहास असणें 
जवळ भअसणे;हावा तेव्हां उपयोग करतां येईल असा 
असणें, गांठीस करणें संग्रही ठेवणें; शिलकीस 


टाकलेला असणें; बाळगून - ठेविलेला असणे, 
खात गांठी देऊन ठेवणें किं० सात 


गांठोंपलांकडे ठेवणे फार जपून ठेवणें; फार 
फार जपणे. आपण करूं तं काम, गांठी असेल 
तो दाम आपण जातीने किं०स्वता करूं तेंच काम 
चांगलें होतें आगि प्रत्यक्ष आपल्या जवळ असेल 
तोच भापला पैसा आप्ल्याला ऐन वेळीं उपयोगी 
पडतो. असंग।शीं संग अ णि प्राणाद्यो गांठ 
भल्त्याच माणसाशी आपला संत्रेध आला असतां 
भो पि मैत्री जंडली असतां आपले 

कयात पडतात. म्ह० आपणाला त्रास 


गांठणं 


होता. बोला फुलाला गांठ पडणे आपण बॉल- 
लेलें असेल ( म्ह०भाकीत केलेलं असेल कि०इच्छि- 
लेलें असेल ) तेंच घडून येईल अल्या अ्थोर्चे फूल 
देवाने देणें. टीप-डेवाला कांहां प्रश्‍न विचारून 
त्याच्या मूर्ताला फुले चिकटावून ठेवतात आणि' 
उजवीकडची किं० डावीकडची फुलें पडतील त्याप्र- 
माणें देवानें उत्तर दिल असें समजण्यांत येतें.. 
बोलल्या बोलास गांठ पडणे जें आपण बॉल- 
लेलें असं तेंच प्रत्ययास येणे, कांहीं काम कर- 
ण्यास गांठ पडणं तें करण्याला अनुकला क्र ० 
सोयीचा समय प्राप्त होणें. गांठचा वि 
खाला यथाक्रम पहा. सांठदाम पु०, गांट- 
सोडावण न०, स्त्री लम्नाच्या. सोहाळ्यांत 
वधूच्या बहिर्णाने बघूवरांच्या वस्त्रांना मारलेली 
गांठ सोडण्याच्या मानांबद्रेल दिललो ६णगी (लुगडे ,. 
खण, दागिना, इ० ). 

गांठचा [ म० ' गांठ * ची पष्टी ] वि० १ 
आपल्या संग्रही असलेला; आपल्या हाती असलेला; 
प्रत्यक्ष आपल्याजवळ असलेला, २ ज्याची मालकी 
आपणाकडे आहे असा.२ ज्याची जब्राबदारी आप- 
आपणावर आहे असा. & गांठचचा पुक शेभरा- 
बरोबर प्रत्यक्ष आपल्यां हातीं जो पैसा आहे त्याचा; 
उपयोग अधिक होतो आणि अधिक खाल्षीपूर्वक 
तो, ळोकांकडून यावयाच्या पेशासंबरधानें तदा! 
खात्री नसते म्हणून त्याचा उपयोग कमी हातो [क० 
त्याच्या संबंधानें आपणाला निश्चित बसतां थेत 
नाहो. खोटा तरी गांठ्चा आणि वेडा 
तरी पोटचा मागें “* खोटा ? शब्दांत पहा 
गांठचा वाहणे स्वताच्या मालकीचा पसा 
ख्चंणे,-जो खचल्याबद्दल आपणातघत कोणी बाळ 
शकणार नाहीं.जामीन रहा आणि गांठर्चे वहा 
आपण जामीन राहिल्यास आपलें पैक्षाचें नुकतान 
हाण्याचा संभव अततो 

गांठण [| ग० गांठणें, सं? समथन ]स्त्रा० १ 
गांठण्याची क्रिया; खालीं' गांठणें * पहा. २ गाट 
क गाठो मारणे, ३ गुंतविणे 

गांठणें [ सं० ंथून्यबांधणें, गुफणें ] ह 
क्रि ९ गांठ किं० गांठी देऊन बांधणें, सांधण? 
खिळविणगे, किं० पक्के करणें. २ पकडणे. ९ 
एकाद्याच्या भेशोचा योग कांहीं युक्तीने 1? 


गाठलं " 


प्रयत्नाने घडवून आणणें; उ० विश्वंभर दिवस- 
भर कोठेही भटकला तरी रात्री जेवणाला घरां 
येणारच, म्हणून तूं रात्रॉं येथें येऊन त्याला गांठ; 
उ० चोरांनी त्याला ऐन रडतोर्डाच्या खिर्डात 
गांठलें. २ निंयंत्रणेंत ठेवणें; कवज्यांत आणणें; 
वशा [कं अनुकूल करून धेणे; उ० हा सदानंद 
भारी हट्टी, ह्याला कोण गांठू शकेल ? ४ (ध्येय) 
मिळविणे; (दृष्टार्थ) साधणे, ५ ताब्यांत घेणें; ननेयं- 
त्रणेंत आणणें, & पल्ला गांठणें जेथें जाऊन पोचावे 
असें मनानें ठरविलेले असतें तेथें जाऊन पोचणे. 

गांठले [ म० गांठणें ] न० पुतळ्या, माणे, 
५० एका सरांत आंवून गर्द्र्यांत घालावयापाठीं 
जें भूषण केलेलें असतें तें 

गांठळ, गांठाळ, गांठेळ [म० गांठ ] वि० 
१ ज्याला पुष्कळ [क० जागोजाग गांठी आहेत 
असे(लाकूड इ० ). २ ज्यांतील शिरांची जागोंजाग 
वेटोळों झालीं आहेत भल्षें गात्रविशिप( पोटी ,मनगट, 
इ०). ३ वक्रभागीं,कपटी (माणूस, विचार, ३०). 
९ गांठळयुंठळ, ग.ठळयुंठळ वि? ज्यांत 
जागोजाग पुष्कळ गांठों आहेत अल्तें ( लाकूड ). 

गांठा [ म? गांठ ] पु० खंडोबाचे 
भक्त किं० इतर लोक जें गळ्यांत कांहो विशेष 
रीतीनें गुंफिललें कंठभूपण धारण करतात तें. 

गांठी [म० गांठ ] स्त्री> १ शिमग्याचे 
महिन्यांत मुलांस खाऊ म्हणून द्यावयासाठीं 
खारका, खोबऱ्याचे तुकडे, लवंगा, वेलदोडे, ३० 
पदार्थीची माळ करतात तो. २ प्ाखरंचा पाक 
लाकडी ठशयांत ओतून दोर्‍्यांत युंतविलेल्या पद- 
च्या माळा हलवई लोक शिमग्याच्या सणा- 
साठीं करतात त्या प्रत्येक. २ अळवाच्या पानाला 
कांहीं विशेष प्रकारें गांठों देऊन करतात जें 
तोंडालावणे तें 

गांठींव [मं०गांठणे ]वे ०युफिलेला; गुंफून किं० 
पटवून केलेला ( दागना, - माळ, ठुशी, ६३० ). 

गांठोडी (-ळी ) [ म० गांठणें ] स्त्रो० 
लहानसें गाठोडे; पुयुंडी हन 

गांठोडे, गांठोळे [ ग० गांठणें ] न० १ 
लहानसें गांठोडें ( कपडे, इ० चें ). २ युप्तपणें 
ठोवेलेलें द्रव्य. ३ नागपंचमीच्या सणाला करतात 
तें पक्कान्न,-दिंडें. & गाठोडं आटोपणें ( किं० 


४७ गाडला 


ुकहाआाआाआजजजजबयझ्ोहरर-,्उिमम्न्नकाककन््क््ककामककनाडामदी 


आवरणे, गुंडाळणे, बांघणें ) १ सामान 
सुमान आवरून निघून जाण्यास सिद्ध होणें 
समाप्त करणें( काम, करभार, ३०). एकाद्याच्या 
अंगाच गांठोड हाणे १ तो ल्ठ्ठ होणें. २ 
आजारा कारणांमुळे ता हातपाय ह० गात्रांचे 
चलनवलन करण्यास असमर्थ होणें 

गांड्या [म० गांठणे] पु० १ खंडोबाचे भक्त 
गळ्यांत धालतात तें चांदर्चि जड वलय. २ शुद्र 
क्लियांचे एक कर्णभूषण, ३ अळवाच्या पानाच्या 
तुकड्यांना गांठी देऊन उकडून करतात तें खाथ- 
विशेष; उ० आज आपच्या घरीं गांठे केलें होते. 
४ एक वनस्पतिविशेष. 

गांड्याळ, गांठाळ, गांठळ [ म० गांठ ] 
वि० ज्याला क० ज्यांत फार गांठी आहेत असें 
( लाकूड ३० ). 

गांड [ सं० युद ] स्त्रा० १ प्राण्याने भाक्षे- 
लेल्या अन्नावर जटरामि ३० चे संस्कार होऊन 
कांहीं भागांचें रक्त ३० होऊन कांहा त्याज्य 
भाग ज्या ह्वारांतून शरीराच्या बाहेर टाकला जातो 
तें द्वार; युद; व्हती. २ कोणत्याही पदाथांचा 
खालचा किं०्मागचा भाग, 

गाडगुड स्त्री न० १ मेघांची गर्जना. २ 
पॉटांताल युरयुरणें. ३ पुढें काय होईल कोण जाणे 
अश्लीभाति. 

गाडगे, गाडले न०, गाडगा, गाडला पु० 
[ सं० घट ] म्रृत्तिकचे भांडे. & गाडगे आंबा 
पु० एक प्रकारचा आंबा; हा आकारानें गाडग्या 
इतका मोठा असतो. 

गाडणं[॥हिं०]स ०क्रे०१जमीनात खळगी करून 
तोंत (कांहीं वस्तु ) धालून वर माती घालून नजरे- 
आड करणें; पुरून टाकणं, २ जमीनींत दरा करून 
त्यांत ( खांब इ० ) रोवणें किं० पुरणें. २ (लाक्ष 
णिक ) वेराचें [के० विरोधाचे कारण विसरून 
जाण्याचा प्रयत्न करणें किं०त्याचें उच्चारण न करणें. 

गाडदी, गारदी [ पोच्युंगीझ' ] पु०१ पाय- 
दळांतील शिपायी, २ बड्या माणसाचा शरीर- 
संरक्षक. २ पेशव्यांचा शरारसंरक्षक ( हे बहुधा 
मुसलमान किं० परदेशा जाताचि असत ). 

गाडला पु०, गाडले न० [ सं०्घट ] मरात्ते- 
केचे पात, 


गाडला 


गाडला पु०,गाडली स्त्रा०,गाडलें.न मुलांची 
खेळावयाची गाडी ( मातीची किं०्भेंडाची ).' 

गाडा पु० १ ज्याला दोन चार्के असून बडुधा 
ओझ्यांची वाहतुक करण्यासाठीं योितात तें 
साधनविशष, २ मुलांना खेळावयासाठा देतात 
ती गाडी.३चाकाचा परीघ, ४नथेचा जो तारेच्या 
ख्याचा माग नाकाच्या वेजांतून टिरकावून नथ 
नाकांत अडकावतात तो. ५ राहाटाचा जो परीध 


तो. ६ चाळण ,डफ, इ० चा ॥र्के०नथ इ० भूपणांचा 


जो परिध किं० विस्तार तो. ७ खूप मोठे परिमाण 
( गाडाभर ह्या वाक्प्रचारांत मात्र),&पांगुळगाडा 
पु० मुलांना चालतां यावें म्हणून जे साधनावेशष 
केळेलें असतें ते.संसाराचा गाडा पु? संसारारूपा 


गाडी म्ह० संसाराची जबाबदारी; संसा- 
राचे कष्ट:त्रासदायक किं कष्टकर संसार, 
गाड्यावर नाव आणि नावेवर गाडा 


२ जो मनष्य आज श्रीमंत आहे आणि विप- 
द्रस्तांचा परामर्श धेतो, तो देवगतीनें विपन्न दोस 
येतो, आणि विपन्न दशे आला म्हणजे त्याचा 
परामर्श त्यानेच पूर्वी पोषिळला गरींव पण आतां 
श्रीमंत झालेला मतुष्यच घेऊ लागतो, संसारांत अश्शी 
कांहीं चमत्कारिक परिवर्तने घडतात को आज जो 
गर्रांव आहे तो उद्या श्रीमंत होतो, आणि आणि 
आणणे आज जो श्रीमंत आहे तो उद्यां गरीब होतो. 
२ समाजांतील सवे माणसांनी एकमेकांच्या उप- 
योगी पडलें पाहिजे, चालत्या गाड्याला खळ 
घालणें मागें ' खीळ? मध्यें पहा. गाडा नाडा 
पु० ए० व० संसाराचा पसारा ,-घरेंदारे, नोकर 
चाकर, शेतवाड्या, ३०. गाड्याला जुंपलेला 
वि जो सदा कामांत गुंतलेला असतो तो; ज्याला 
फुरसर्ताचा वेळ फार थोडा मिळतो तो. ज्याचें 
काम एकसारखे चाललेळेंच असतें असा 

गाडी स््रा० १ दोन चाके ज्याला आहेत असें 
वाहन. २ दोन किं० तान किं० अधिक चाकांचे 
वाहन, २ नथ, ढोल्के, चाळण, दव्चा घेर. ४ 
विहिरोतून पाण्याची धागर इ० काढणे, किं 
कांहीं ओझी खाळून वर चढविणे या कामांसाठी 
त्यांना दारी बांधून ज्या चाकावरून ती दोरा 


वात तें चाक. ळू गाडाच चाक न० चाकर 
चागला तरी त्याला दोष दणारा यजमान 


कळळाळअआमळकजाममामम नासा माााचाजामाजवाळधाकमाकााजाचहमामेकळावनळमे ळव. 
कयमनमोळाळमकभााळळळाळळळळा 


१५४८ 


गाड्या 


गाडीवान पु० ९ गाडी हाकतो तो, २ गार्डाचा 
माल्क. 

थाडीव [म०गाडणें] वि० पुरलेला किं०जमी- 
नींत उभा केळेला ( खांत्र, धोंडा, इ० ) . 

गांडीव, गांडिव [ सं० ] पु०, न० ६ 
अर्जुनाचे धनुप्य. २ कोणतेंदी धनुप्य, & गांडींबी 
पु० अर्जुन, 

गाडीवान पु० ' गार्डा ? मध्ये पहा. 

गांडू, गांड्या वि० ९ दुक्‍ळ; विवक्षित कार्या- 
विषया जों असमथ तो, २ भित्रा; नेटाने कोणतेंही 
काम करावयाची ज्याला धमक नाहीं असा. मागें 
मागे सरणारा; कचर खाणार .७मन वादशाही 
पण देव गांडू मोठे मोठे पराक्रम करण्याची 
ज्याला हॉस्त आहे पण दै. अनुकूल नसल्यामुळे 
ज्यांच्या हातून कांहांच धड होत नाही असा; हें 
दुदवी माणसाचें वर्णन आहे 

गांडूळ, गांडाळ न० दोऱ्यासारखा किं० 
सुतळातारखा एक सरपटणारा| प्राणी, 

गाडे न० जुगारांत लाविलेला पणाचा पंप्ता 

गाडे न० [गाडी ? च लधुत्वदर्शंक रूप] न० 
१ गाडी, २ (लाक्षणिक)व्यवहाराची सरणी;कांहा 
वेशिष्ट व्यवहार ;उठ०तें गाडे कांहों निराळेंच आहे 
€$ गाडेबगाड न० वगाड हा एक प्रायाश्वत्ताचा 
प्रकार आहे, एका खांब्राच्या माथ्याला कार्कोनांत 
खिळविलेल्या आडव्या लाकडाच्या टोकाला लोंबत 
सोडलेल्या दोरीच्या टोकाला बांवळेला आंकडा 
पाठीच्या लायूतून घुपसून धेऊन स्वताला टांगून 
घेणे ह्या विवीला ' बगाड घेणें । म्हणतात, दा 
खांव जमीनींत उभारलेला असतो तेव्हां छ्या 
विधीला ' साधें बगाड ? म्हणतात आणि हा खाद 
जेव्हां गाडीत उमारढेला असतो आणि ही गाडी 
देवाच्या मूतींभोवती एक किं० अधिक प्रदक्षिणा 
करतं तेव्हां ह्या विधाळाःगाडे बगाड घेगें'म्हणतात 

गाडे भिगोऱ्या ,गाड्या भिंगोऱ्य़ा स्त्री० अ८ 
व०, गाडे भिंगारे पु अ० व० आपल्या स्वता- 
च्याच अंबाभोंवती वाटोळे फिरण्याचा मुळांचा 
एक खळ 

गाड्या [ म० गांडणं ] वि० जा गाडती 
हणजे पुरतो तो; मृत मनध्याला पुरतो ९ 
मूठ्मात। देतो तां, गाड्यांचा आणि गाड 


गांड्या 


ल्या'ची . वाट एकच मत मनुष्याला पुरतो तो 
मंताच्याच वाटेनें जावयाचा आहे म्ह० सगळे 
लोक मरावयाचेच 

गांड्या वि०१दुर्बळ,२ मित्ला. २ पराक्रमरन्य 

गाढ [सं०] वि० २? स्वस्थ लागेलली (झोप). 
२ गहन, निबिड ( अंधकार १, २ परमावर्धाचें 
( अज्ञान ), ४ दाट ( जंगल, अरप्य ), ५ ट्ट 
( बांधलेला ). ६ भक्कम, मजवूद. &गाढसुष्टि 
वि० कंजूष, चिक्कू. 
लागलेली ( झोप ). 

गाढव न० एक आळीपारखा धुद जेठ,-हा 
बहुधा घाणीच्या जागो असतो. 

.गाढव [ सं० गभ ] पु०, स््घरोी०, न० एक 
चतुष्पाद प्राणी; ह्याचे कान लांत्र असतात आणि 
हा भारी काटक असून मोठां ओझा वाहूं शकतो. 


&एकाद्याच्या घरावरून गाढवाचा नांगर 
फिराविणें ज्याला शिक्षा करावयासाठां त्याचें धर ' 


जमीनदोस्त करून ती जागा गाढव जुंप- 


लेल्या नांगरानें नांगराविणें; हा प्राचीन काळीं फार । 


मोठ्या शिक्षेचा एक प्रकार होता. गाढवाच्या 
गोणीस खंडीभर तूट ( किं० भोळें ) पदरांत 
पडलेल्या परिमाणाच्या मानानें फुकट गेलेल्याचें 
परिमाण फारच आधिक. गाढवांचा गोंधळ 
आणि लाथांचा सुकाळ मूखं लोक कांहीं गोष्टीचा 
विचार करण्यासाठीं एकत्र जमले तर त्याचा परि- 
णाम काय होणार ? ते एकमेकांची वर्मे कमे 
काहून एकमेकांना खिजावणार आणि सर्व मंडळी 
फुटून दहा दिशांस दहा लोक निघून जाणार 
गाढवाने होत खाळयाचें पाप ना पुण्य 
गायीने शोत खाळे तर एका पवित्र प्राण्याचे पोट 
भरेल आणि माल्काला पुण्य लागेल; पण गाढवांनें 
शेत खा तर नुकसानी होऊन पुण्य कांहीच 
पदरांत पडणार नाहीं; हलकटावर किं० निरुपयोगी 
माणसावर केलेल उपकार अनाठायी जातात 
गाहवापुढे वाचली गाता कालचा गोंधळ 
बरा होता ज्याला उपदेशाचे महण करण्याची 
पात्रता! नाहो त्याला उपदेश करण्याचे श्रम न 
घेतां पूर्वीची अब्यवस्था, अडचण, किं० गैरसोय 
पथकरणें हें आधक बरें. “ गांवढ्यापुढें ' अप्ताही 
पाठ आहे;गांवढ्या ह्य० खेडवळ अशिक्षित माणूस, 


५४९. 


. ! सालाच वस्तूचे 


गाड*ूढ वि० डाराड्र 


गाणें 


| गाढवाला गुळाची चव काय माहीत ? 


चांगल्या वस्तूचे गुण तिच्याशी परिचित नसणा- 
' राला किं० अडाप्याला कळत नार्हात; ददी माण- 
गुण समजतात. गाढवाचा 
: खरारा पु० मूर्ख किं० विनअकली माणूस. 

ज्याचा त्याला आणि गाढव ओड्याला ज्याचा 
: माल असेल त्याच्याकडे तो माल पोचाविला जाईल 
माल वाहून नेणें इतकेंच काय तें गाढवाचें काम 
निरोप पोचविणारा मनुष्य वैतागानें हा उद्गार 
काढतो; लोकांच्या भानगर्डाचा विचार आपण 
कशाला कराबा ? निरोप पोचविणे आपले 
काम आहे तें चोख केलें म्हणजें. आपण सुटलो. 
गाढवाच्या पाठीवर साखरेची गोणी मोहोरा 
पुतळ्या गाढवाने पाठोवर वाहून नेल्या तरी 
त्याला तितकेंच श्रम आणि गोवऱ्या वाहून नेल्या 
तरी तितकेच श्रम; दोन्ही ओझा वाहण्याचे कष्ट 
सारखेच (हा नोकराचा वैतागाचा उदार). [छ्ी. 

गाढवी, गाडवीण स्त्री० गाढव ह्या प्राण्याची 

साहा [ सं० गाढ ] विट १ दाट ( दूध 
काकवी, इ० पातळ पदार्थ ). २ घट्ट, मजबूत 
किं० कसलेले ( गात्र, शरीर, इ० ). २ धीट; न 
कचरणारा. ४एकाद्या कलेत किं ०शास्रांत [नष्णात 
५ पक्का, विलंदर, अट्टल, 

गाण स्त्री० डोंगरांत जें पाण्याचे स्थान एवोहैरी- 
सारखें पण फारसें खोल नसतें तें. 

गाणें [ सं० गैनूगाणें ] अ० फक्रि० कांहां 
विशेष नियमांच्या अनुसारानें रचलेले शब्द 
कांहों विशेष प्रकारें स्वर उंच सखल करून हाणणें, 

गाणें [ सं० गैऱ्गाणें ] स० क्रि० १( कांही 
विशेष नियमांच्या अनुस्तारानें रचिलेले शब्द) कांहों 
विशेष प्रकारें स्वर उंच सखल करून म्हणणें म्ह० 
सुरावर म्हणणे.२ (कांद्दीं विषय, गोष्ट इ०) कावे- 
तेच्या ख्पानें वर्णगे किं०निवेदिणे. ३ एकाच विष- 
याबद्दल बोलत बसणें लोकांना कंटाळा येण्याइतकें. 

गाणें [ सं०्गैस्गाणें ] न० १ कांहो विशिष्ट 
नियमांना अनसरून रव्चिलेल आणि काोंहा विशिष्ट 
नियमानसार म्हणावयाचे जें वाक्य ते किं० जां 
वाक्यें ता समच्चयानें. २ लांबच लांब आणि कंटाळा 
वावयाजोगी जी गोष्ट ती. ३ एखाद्या पदाथीची 
एकसारखी केलली मागणी, ४ त्याच गाष्टासबंधाने 


गात 


चालविलेली पिरपीर. ५ वावत, प्रकरण, विषय 
& गाणेंबजावणे न० ए० न? गाणें आणि वाज- 
विणे: गायनवादन 


गात [ सै० गात्रच्शरीर कि० शारोराचे | 


अंग ] न० पलंग, वाज, इ० च्या चौकटांचा जा 
चार लाकडे तीं प्रत्येक. & त्याच्या बोलण्याला 


ध्द 
के १ छठ 


| 
| 


( कृतीला, ॥० वतनाला ) आडवेंगातना | 
उभे गात त्याच्या वर्तनांत इ०त कांदहों मेळ नाहीं 


० तें वेड्यासारखे किं० मूखासारख आहे, ० 
भरकटल्यासारखं आहे 

गातडा, गाताडी ([ म० गात; ख० गाल ] 
स््री० १ उुरांचें खाद्य गवत, कडवा, ३०च्या पुढ 
आडवा वांस्ता जो लाविलेला असतो आणि ज्याला 
गुरांची दांवी बांधलेली असतात तो वांता. २ 


यास येऊं नये म्हणून जो आडवा ठोकलेला दांडा 
असतो तो, ३ आकाशांत मेघांचा लांवळचक पट्टा 
पसरलेला असतो तो; उ० संध्याकाळपर्यंत ढगांची 
गातडी जमेल, ( धरेल, मोडेल, 
गाताडा वि० 2? हट्टी; हेकट, 
मार्गात शिरणारा, 
गात्र [सं] न? २ देंह. २ दारीराचा 
कोणताही अवयव; उ० हा कडवा रचून माझी 
गालें अगदीं खिळखिळी होऊन गेलीं; उ० त्याचा 
गात्रे तालमीच्या कामांनी कसलेली आहेत. ३ 
शरीराची जीं नऊ द्वारें त्यांतून कांह विकृतीमुळे 
बाहेर पडलेले अंग, & गाभ्रभग पु०कांदो विक्- 
तीमुळे शरीरास आलेली अशक्तता किं० कमजोरी . 
गांथण [ खं० अथन ] स्त्री० ताटी, कूड, 
घरावरचे ओंबण, इ०च्या आडव्या आणि उभ्या 
काठ्यांना संयोगाच्या स्थळी सुतळी, सुंभ, इ०नी 
गांठी मारण्याचा व्यापार म्ह० गांठी मारणें, 
ग्ांथणे [ सं० अंश्रू-च्वांधणें, रचणें ]स ०क्रि० 
( ताटी, कूड, ओंबण, इ०च्या आडव्या आणि 
उभ्या कांठया ) सुंभ, तृुतळी, ३० नीं बांधणें. 
गाथा [ खं० ] स्त्री० 2 स्तोत्र. २ छोक. ३ 
गाण, ५ कथा , इतिहास, ५ प्राकृत भाषा ्क० 
कावता. ६ एक वृत्तविशेष, ७ रिकामटेकड्या 


२ मुद्दाम आड- 


गप्पा 'किं० गप्पाष्ट्के ( कुटणे, करणें, इ० ). पु० 


गोंधळ 
धळ, गुंतागुंत, घोटाळा . & गाथागोवा पु० 


वितळेल, इ०) । 


गांध 


गाथागोवी स्त्री०शघोटाळा;,युंताडा, अव्यवस्था .२ 
अस्ताव्यस्त पडलेळें सामानसुमान. 
गाथिक [ म० गाथा ] वि० २१ दंतकथा, 
काहाण्या, गोष्टी, आख्यायिका , इ० सांगतो ता 
किं० सांगण्याचा धंदा करतो तो. २ गद्रचना 
करतो तो. [ गढूळ होणें. 
गादु्णे अ० क्रि० १ (वलन) मळणे. २ (पाणी) 
गांदणें स० क्रि छळणें, गांजणें, संतावणें. 
गादविणं,गादाविणे स०क्रिट १ गढूळ करणें 
(पाणी ३०) .२अव्यवास्थत करणें; गोधळविणें;०ची 
दाणादाण करून सोडणे, २ छळणे; संतावणें;गांजणे . 
गादा [ हिं० ] पु० १९ एक मोठ्या आकाराचा 
समुद्रांतील मत्स्य. २ गढूळ झालेलें पाणी, 


। पातळ चेल: राड. द अव्यवस्थ 
देवाच्या मूततांना भक्तजनांनीं अगदी खेटून वसाव- ' 1चव्लळ; राड.&गादावादा उु० अव्यवस्था 


' [कॅ० अव्यवस्थित रीतानें पडलेले तामानसुमान. 


गादावणें भा० क० क्रि० पोटांत ढवळत किं ० 
कळमळत असणें; उ० आज सकाळपासून माड्या 
पोटांत गादावत आहे 

गाढी स्त्रा2 ९ निजावयापाठां किं० बसा- 
वयासाठा कापूस इ० पदार्थ पिशवी, खोळ, ३० 
मध्यें भरून मऊ केलेलें आसन. २ मोठ्या आध- 
काऱ्थाचा हुद्दा; दर्जा, किं० इभ्रत, किं० त्याचा 
खरोखरींची बसावयाची गादी; उ० राजाच्या 
गादीला इतरांनी पाय लावूं नये. २ तंबाखू, ३० 
जिन्नस विकण्याचा सरकाराने एखाद्या शसमात 
डल्ला मक्ता; उ० मुबईस तंबाखूची गादी आहे 
ह्मणून ती हावी त्याला विकतां येत नाहीं, ४काग- 
दाचे दहा दस्ते सपुःचयानें.&गादीला पाय लावण 
१ राजाच्या विरुद्ध बंड करणें. २ वरिष्ठा्शी बऊ 
रवदीर्न वागण, 9 वरिष्ठाचा अधिकार वळकावू. 


. पाहणे, गादीवर गोष्टी सांरूणे १ बढाईच्या 


। 
। 
| 
| 


गोष्टी सांगणें. २ प्रसंग आला नाहीं तों. आपला 
प्रौढी वणिणे. गादीहुजूर क्रि वि० वरिष्ठांच्या 
समोर किं० समक्ष, गादीचा चाकर पु० आपभ- 
कारावर एकाद्या वाशष्ट समयों जो कोणी अह्लल 
त्याचा नोकर, गादी तंबाखू स्त्री? धान्याचे 
व्यापारी, वाणी, इ० लोकांची दुकाने 

गांध स्थो० १ फपितादि विकृतीमुळे ,के० गंगी 
०डसल्यामुळें शरीराची त्वचा त्या ठिकाणी जाड 


गांधघट 


वहोते ती. २ जेच्या दंशानें त्वचा अद्यी जाडी होते 
न्ती माशी. 

गांधट,गांघाड,न०मोठी गांध.वर'गांव? पहा 

गांधणा ,गांधळ,स्री ०गांधीलमाशी “गांधीण, 
« गांधील, ? 'गांवण , हां. ह्या शब्दाचा अन्य ख्प 
आहेत 

गांधव [ सं० ] ।वे० गंपवांसमवाच. पु० 
प्रीतिविवाह, २ धोडा. न० १९ गाण. २ संगात- 
शाक्त. & गांघवेलम़न न०, गांधवावव,ह पु० 
श्रीतिविवाह; स्त्री पुरुषांच्या परस्पर समती न झालेलें 
लझ़.मागे ' अष्ट ? शब्दांत ' अष्टाविवाहावांध *५हा 

गांधार [ सं० ] पु० तप्त स्वरांपॅका ।ततरा 

गांधी [ सं० गंध ] पु० औषधी द्रव्ये विकतो 
वो: पसारी 

गान [ सं० ]न०२ गाणें,२ गाण्याची चीज.२ 
गाण्याची कला किं० शास्त्र. & गानश्रेढी स्थरी० 
गणितांत श्रेढांचा एक प्रकार 

गाफल, गाफील, गाफिल, गाफली [ अ० 
गाफिल ] वि १ निष्काळजी; गेरसावध, २ 
करतैव्यांत कसर करणारा, & गाफला स्त्रा० 
इजचा मालक पर)गंदा झालेला आहे किं० जिचा 
मालक कोण हें कळत नाहीं अशी जमीन 

गाब(-भ-)डी स्त्री”, गाबडे न० १ भोकं 
चुजाविण्यासाठीं मारलेले ठिगळ ( लाकडाचे रकें० 
फडक्याचें ). २ भोक वुजविण्यासाठो ठोकलली 
फ्लेॅ० खुपसलेली एुटी 

राबती (-दी)पु०कोळो;मासे रण्याचा धंदा 
करणारा किं०्मासे धरणाराच्या जातीचा इसम .& 
राबत्यास गुरू आण गुराख्यास तार भलत्याच 
माणसाने भलताच धंदा करणें हा मूखपणा 

गाब(-बा-)ळणें स०क्र० (वस्तु) भलत्याच 
ठेकाणां ठेवणें; ( वस्तु ) घोटाळणें; अव्यवस्थित 
करणें; (वस्तु) निष्काळजांपणानें भलत्याच ठिकाणी 
टाकन आयत्या वेळा न सापडशा करण;उ०माझा 
वचा तुमच्या चिरयुटांत कोठ गाबळला तो काल- 
चासजञ मी शोधीत आहे 

गुबागुबी स्त्री? ९ मारामारी; एकमेकांना 
छकमेकांना रट्टे चढविणे, २ लाच देणें ३० लवा- 
डीचें प्रकार 

आबाळ पु० न० १ पदाथाताल र 


प 


५१ 


गाभण 


टाकाऊ भाग; केरकचरा. २ निरुपयोगी किं० कुच-- 
किंमतीचा पदार्थ. २ चर्पटपंजरी; बाष्कळ भाषण 
रकै० लेख, ४ उप्ताचा पाचोळा किं० पाचोळ्याचा 
ढीग, ५ असोला नारळ सोलला असतां त्याचे तंतु 
निघतात ते समुच्चयानें; काथ्या. वि० टाकाऊ 
रदी; निरुपयोगी. & गाबाळ अंथ पु०१ कसरीन 
खालेला ग्रंथ: उंदरांना कुरतुढलेला य्रंथ [किं ० पोथी 
२ दुसर्‍याच्या ग्रंथांतून काहा भाग चारून घेऊन 
बनाविलेला ग्रंय, ३२ अनेक उतारे एकत्र करून बन- 
विलेळें पुस्तक किं० चोपडे .४दुसऱ्याच्या येथांतील- 
उपयुक्त भाग ज्यांत आपल्या सोयीसाठां उतरून 
घेतलेले किंठ चिकटावलेले असतात अ्यी वही 
टांचणवही . गाबाळ सुद्रा स्री? अजागळपणा'ची 
चेहेरेपट्टी 

गाबाळी (-ळ्या) वि० १अजागळ; गेबती २ 
अव्यवास्थत. ३ आपले कपडे कें० सामानसुमान 
भलत्या ठिकाणीं टाकणारा. 

गाबी पुढें ' गार्भा पहा, 

गाबीद,गाबदी पु०मासे धरून ते विकण्याचा 
धंदा करतो तो 

गभ [ सं० गर्भ ] पु०१ मनष्याद जाताच्या 


। स्त्रियांच्या उदरांतील गर्भ. २ डोगरांताल पोकळी 


आणि । 


रक्रेठ विवर. & गाभ सांब्णें ( कि० 
टाकणे ) १ योग्य अवाधे व्हावयाच्या अगांदर 
प्रसवणें. २ ( मसुष्यजातीय स्त्रीचे किं० पश्‍्वा- 
दिकांच्या स्रियांचे ) नासावणें. गाभास जाणं 
पशुजातीये स्त्नांनें गभेधारण करणे; गाभण हाणे 
गाभटण, गाभडणं [ म० गाभ; सं० गभ ] 
अ० फ्रि० १ पूर्ण मयांदा भरावयाच्या अगांदर 
प्रवणें किं० विणें. २ नासावणें ( गभिणीनं ) 
गाभडा [म० गाभ ] वि० आंबे, चिंचा, 
इ० पारिपक्क षशोस आलेलें ( फळ ) 
गाभडी, गाभणी स्त्री”, गाभड न० ९ 
लाकडा'्च्या भोंकांत किं० फर्टात ठोकून बसल्ला 
कडा ( तें भोक किं० ती फट बुजावण्यासाठां 
किं० सव पृष्ठभाग सारखा दिसण्यात्ताठो ) .२1ठगळ 
गाभण, गाभणा [ म०गाभ;सं० गर्भ ]व० 
गर्भार; ( गभयुक्त गाय शेळी, इ० संबंधाने) ;उ७ 
ही गाय गाभण आहे. घोडीसंबंधान * सबर ? छा 
शब्द योजतात . & रेडा ( किं०बल) गाभणा तर 


गाभणे 


दहावा महिना यजमानाचे मूर्खपणाचें विधान 
खर म्हणून म्हणणारा किं० होस हो ठवून देणारा 
जो खुद्यामत्या किं० थुंकीचाट्या त्याचें वर्णन ह्या 


वाक्याने वेल जाते. ह्याच पुळे गासणा गाभ- | 


| 
| 
| 


टाकील हा मनप्य इतका उग्न,तामसी »कॅ० राक्षसी 
वृत्तीचा आहे कां ह्याला पाहतांच गर्मिर्णांचा 
गर्भपात होईल. गाभसांडढ पु० गर्भपात. गाभ 
सांडणे, गाभरूंडणें अ० क्रि८ नासावणें 
गाभणें [ म० गाभ; सं०.गर्भ ] अ० [क० 
गर्भवारण करणें ( मनृप्यतर जातीच्या ट्या- 
संबंधात ) 
गाभणें | म० गाभ ]न० प्रकाशांत न आलला 
वस्तु,-युक्ति, मसलत. २ अपारपक्क ,क० अपूणे 
योजना. 
गाभळणें, गाझुळणें, गाभोळणं, गाझुट- 
(-ड-) णें [म०गाभऱगर्भ]अ० क्रि०्गा्भिणीच्या 
गर्भाचा पात होणें;गार्मिणीन नासावणें;योग्य काला- 
वधि भरावयाच्या पूर्वी ल्लांच्या गर्भाचे पतन होणें. 
गाभा [सं० गर्भ] पु-१ माड, ३० वृक्षांच्या 
शेंड्याकडचा भाग. २ कळ, ताड, इ० झाडांच्या 
फळांचा लोंगर,-वाल्यावस्थेंत असलेला, २वेळीच्या 
झाडाच्या आंताल भाग, ४ वृक्षादिवांच्या पोटो 
ज्ञो अति टणक भाग असतो तो. ५ कोणत्याही 
पदार्थांच्या आं्ताल भाग; मुख्य भाग; मगज. ६ 
मधला भाग, ७ माजवर. 
गाभारा [ सं० ग्भांगार ] पु० देवळाचा 
अगदी आंतील भाग,-जेथंं देवाची भमृति असते 
९ ओहोऱ्या , सभामंडप, नगारखाना, इ० च्या 
अपक्षनं ) [ ळणें ? पहा 
ग्गभाळ, गाभाळणें मार्गे: गावाळ,? 'गाबा- 
गाभा [ म० गाभा ] स्परी ८ ठिगळ, माग 
४ गावडा, ? ' गाभडी !पहा, 
गाभीण [ सं० गमिणी ] स्त्री० गर्भवती 
( परत्रादि जातांची स्री ) 
गांभीय [०] न० १ खोली. २ गंभीरपणा 
गासुरण, गाभुडण अ० [क्र गर्भपात झाला 
आहे अशा स्थिर्तांत असणे 
गाभुळणे, गाभोळणे [म० गाभ] अ० क्रि० 
व्य फळांना परिपक्क देस येऊं लागणें 
चक जमली फळांना योग्य मर्यादेच्या बाहेर 
डू लागण्याच्या स्थितीस पोचणें 


न्य 
ष्ण 


। चिखलांत अडकणे संकटांत 


गर सांचून लढू 


गाभूळ, गाभोळा वि 
झालेले आंबा इ० फळ 

गाभोळी स्त्री> जोवळा इ० धान्याचे ढाणे 
भरून ल्डु झालल कर्णास 

गाय [ सं० गो ] स्त्री? £ वेल ह्या प्थु- 
जातीची स्त्री.२ स्वभावाने गरीब आणि निहपद्रवी 
अत्ता माणूस ( लक्षणेने ). २ झुरळाच्या वगौर्तील 
काळ्या रंगाची जात. ४ केळफुलाच्या फणींतील 
पांढरा दांता .&गार्याने गाय फळत नाहीं १ एक 
दरिद्री माणूस दुसऱ्या दरिद्री माणसाच्या उपयोगी 
पडूं शकत नाहो, २ ब्रिन बश्ील्याचा माणूस 
दुसर्‍या माणताबद्दल वद्याला घालू रशाकत नाहां 
गाय. गोवणें आपली मुलगी नालायक माण- 
साशीं विवाहसंवंधान जखडणे; भलत्याच कि 
नालायक माणसाशया तिच ल्म़ वरून देणे. गाय 
पडणे, गाय माय 
सारखी १ आईच्या दुवाइतकेच गायीचे दूध हित- 
कर असतें. २ आई आणि गाय ह्या सारख्याच 
वंद्र.गाय होणे विपत्तींना ॥क० आजारांना हीन- 
दीन दशेस येणें. ग,यीनें मार्णाक ॥रीळणे ज नुक- 
सान भरून काढावयासाठीं अतिदाय भयकर 
पातक करावे लागतें अद्या नुवसानाला पात्र हाणें; 
माणीक गार्यीच्या पोटांतून बाहेर काढावयाला 
गाय कापावी लागते. गोहत्येचें पातक डोतयावर 
लादून घेण्यापेक्षा मार्णाक गेलें हा. हानि पथक- 
रण श्रयस्कर हाय, गायी पाण्यावर येणे अशुपात, 
व्हादयाजागे पाप्यानें डोळे भरून येणे. गार्या- 
वासरांचा ताडातोड करणें ज्या दोन माणसांत 
आते दृढ प्रेम आहे अशांना एकमेकांपासून दूर 
करणे कि दूर ठेवणें. गायीसारखा हंबरडा 
फाडण माठमाऱ्यानं आक्रोश किं० विलाप करण 
उ० तिच्या पर्ताचे प्राणोत्रमण झालें असें वैध- 
बोवांनीं सांगतांच तिनें गायीसारखा हंबरडा 
फाडला, गायचाळा पु०्मुलांचा एक खळ. गाय 
तोंडा (-ड्या ) वि दिसण्यांत गरीब आणि 
नरपद्रवा, गायदूम [ फा० दुमन्शोपूट ]1 वि2 
एका टोकाकडे न्मिळता होत गेलेला. गायपारख. 
सथ्री० गार्याची परोक्षा करण्याचें कौशल्य कि? 
विद्या, गायपारखी वि० गायोंचे आजार योग्यता, 
किंमती , इ० जाणण्यांत वाकबगार; गार्यांचा वै 


गायक 


गायमुख न० पाणी वाहण्यासाठों गायीच्या 
मुखाचा आकार देऊन घडविटेला धोंडा, गायरट 
मे० गाय ( तुच्छतेने ). गायरान न० १ गायी 
आणि इतर गुरें यांना चरण्यासा ठो राखलेले रान. 
२ शेतकामाला निरुपयोगी अशी जमीन. गायरूं 
न० ९ गाय ( प्रेमानें ).२ गरीब आणि निरूपद्रवी 
माणूस.गायीचा गोऱ्हा पु०१मूर्ख माणूस.२ कृतघ्न 
माणूस. गायींचा पुत्र, गायीचा बाप पु०, 
गार्यांचें मूल ( बाळ, लेकरू) न० मूर्ख किं० 
अडाणी माणूस. 

गायक [ सं० गैन्गाणें ] पु० १ गवई.रेनट. 

गायकी [ सॅ० गैच्गाणें ] स्त्री १ गाण्याची 
तऱ्हा किं० धाटणी; उ० हिंदुस्थानी गायको 
निराळी आणि दक्षिणी गायकी निराळी . २गाण्यां- 
तील कॉशल्य. ३ गायनाचा धंदा.  [ णारा. 

गायक्या [म०गाय] पु० युराखी, गायी राख- 

गायत्री [ सं० ] स््री० १ वोदिक वृत्तावेशेष. 
२ गायत्नीमंत्र. २ प्रातःसंध्येंतील देवताविशष. 
४ ब्रम्हदेवाची स्त्री, 

गायदड स्त्री एक वनस्पतिविशेष. 

गायन [ सं० गैन्गाणें ] न० १ गाणें. २ 
गाण्याची कला. 

गायना, गायणी [ सं० गैरगाणें ] स्त्री० 
गाणारी स्री; गाणाराण, [नम्रपणाने. 

गार्यांवायां, गर्यांवयां क्रि०वि० दीनपणाने; 

गार खी० 2 पांढऱ्या रंगाचा आणि टणक 
घोंडा. २ पावसाच्या धारांवरोबर जे गोठलेल्या 
पाण्याचे खडे पडतात ते प्र्येक, २ खड्डा, खाच, 
खळगी. ४ पोट ( तुच्छतेने ). &गारगोटा पु०, 
गारगोटी स्री० वर “गार चा पहिला अर्थ पहा. 

गार वि० थंड ( पाणी, अंग, इ० ). ' गार? 
हा शब्द ' थंड) आणि हिरवा ? ह्या शब्दांच्या 
पुढें तीन्नपणा र्कै० गडदपणा दाखविण्यासाठी 
योजतात; उ० थंडगार म्ह० फार थंड; हिरवा- 
गार म्ह० गडद हिरवा (रंग). & गार गार थंड 
गारगार करवंद, गार भार टणक वि० आति- 
डाय थंड. गार होणें, गार पडणें १ स्वस्थ होणें; 
स्वस्थता पावणें. २ पुढें बोलावयाला जागा,कारण, 
अवसर, किं० वाव नाहीं असें दिसून आल्यामुळें 
स्वस्थ, निश्चळ, किं० स्तब्ध बसणें, 


७» 
१1 


गाराणें 


गारट [ म० गार ] वि० किंचित्‌ थंड - 
( हवा, पाणी, इ० ). 

गारट (-ठ-)णं [भ० गारऱ्थंड] भ०!क्र2 
१(अंग ३०)गार होणें, गार पडणें, ( थंड हवा इ०-- 
मुळें ). २ हवेच्या किं० पाण्याच्या थंडपणामुळे 
शरीराच्या गालांचा लवचिकपणा नष्ट होणें, 

गारटे [ म० गार ] न० ओबड्योबड खड्डा 
क्र खळगा. 

गारठ![म०गार] पु०हवेचा थंडपणा( विशषत:- 
हवेंतील पाण्याच्या अशामुळे उत्न्न झालेला ). 

गारत (-द) [अ०] वि० १ पुरल्ले. २ 
मेळेलें. ३ नष्ट किं० विध्वस्त झालेलें. 

गारदी [ पोच्युंगीझ्‌ ] पु० १ पायदळांतील 
शिपायी. २ पहारेकरी. मागें 'गाडदी' पहा .स््री ० 
नासाडी, विध्वंस. 

गारपगार( -री,-ऱ्या)पु० २ गारांचा पाऊस 
पडावयाला लावण्याचें ज्याच्या अंगी सामर्थ्यं आहे 
असा माणूस (कल्पित). २ लत्राड माणूस; फसव्या ,. 

गारंबी, गारबी, गारभी स्त्री? १ एक वेल. 
क़रें० वेली, २ ह्या वेलींची बी. 

गारभांड, गारभांडें न० चापाची बंदूक .; 

गारवट न०, गारवठा, ग!रवेंडा, गारका:. 
गारिंवठा , गारिंवडा पु [ म? गार ] गार- 
पणा ( हवा, पाणी, इ०्चा ). [ गार. 

गारवट [म० गार]वि०१किंचित्‌ गार.२ फार्‌ 

गारशेल वि० गरदार आणि बहुतेक पक्क दशेसः 
आलेला ( आंब्रा ४० फळ ), 

गारसणें [म० गार ] अ० क्रि० १ गारांच्या 
पावसामुळे खराब होणें. २ थंड होणें ( पाणी किं०- 
कांहों पदार्थ ). ३ गर भरून परिपक्क दशेस येत 
असणें; उ० गारसल्या-जञांबाची रुचि उष्ृट. 

गारा पु चिखल ( भिंतीच्या रचाईसाठा 
किं० गिलाव्यासाठी केलेला). २ सरवरीत पातळ 
केलेला पदाथ ,-माती , चुना, शण, इ०. ३ पुष्कळ 
पाणी, ताक, ६० घालून सरबरीत पातळ केले. 
कांहाही खाद्य. 

शाराणें, गाऱ्हाणे न? १ एकाद्या म।णसा- 
विरुद्ध किं अधिकाऱ्याविरूद तंकरोर ( वरणे, 
सांगणें, ३० ). २ कांदों मनोरथ सफळ व्हावा. 


गारुड 


म्हणून देवावर किं०्कोणा समर्थांवर धातडेला भार 
किं० केलेली प्रार्थना ( घालणें ), 
गारूड [ सं० ] न० १ पाच ( रत्नविशेष ). 
२ विषावर उतार. ३ विषश्ास्त्र. ४ दुसऱयाविरुद 
युप्तपणे रचलेला व्यूह. ५ गुप्तपणे केलेली ममलत. 
६ इंदजाल विद्या; नजरवंदीचे प्रयोग व्यक्तिटा 
एके० समुच्चप्राने. 
गारुंडा, गारोठा, गाराडा [ म० गार ] पु० 
इवा, पाणी, इ०चा गारपणा, | 
गारुडी,गारोडी [ सं० गारुड. ] पु० १सरपास 
सखवेळाविणारा. २ नजरबंदीचे प्रयोग करणारा . 
गारूड वर * गारुड ? पहा. 
गारो(-ऱ्हो-)ळा वि्मांजराच्या डोळ्यांच्या 
रंगाचा. पु० अह्या रंगाचे डोळे ज्याचें आहेत 
असा माणूस. [ मुलांचा एक खेळ. 
गाऱ्या (-ड्या-)भिंगोऱ्या स्वी अ० व० 
गाल [ ल॑० गह ] पु० मुखाच्या बाजूचे जे 
दोन भाग ते प्रत्येक; उ० त्याणें तुला उजव्या 
गालावर मारलें तर डावा गाल पुढें कर, पण त्याला 
उलटून बोलूं नको. & एकाद्याचा गाल घडणें 
त्याच्या थांबाडींत चपराक मारणें; त्याची मुखश्री 


१५% 


गाली 


> 


भोगावयास मिळत नाहो, कारण त्याचें लक्ष्य पे 
मिळावण्याकडे असतें. गालगुंडा पु० गालावर 
मारलेली चपराक, गाल गोंजारणी स्त्री ० रागा- 
वलेल्या माणसाला ज्यांत करण्याचा प्रयत्न, गाल- 
चिरा वि ज्याचे गाल जन्मतः किं० आजारा- 
मुळें खोल गेळे आहेत किं० बसले आहेत असा 
( माणूस ). गालडी , गाळोडा स्त्रा० मुखाच्या 
कोपऱ्यांतील ज्या खळग्या त्या प्रत्येक, गालदोडी 
स्री” £ गाल फुगावेले असतां ताडांत ज्या 
पोकळ्या होतात त्या प्रत्येक, २ माकड जांधळ 
इ० खाद्य गपांगपां खाऊन गळ्याजवळच्या ज्या 
दोन पिशव्यांत सांठवितें त्या प्रत्येक ,-ह्या गाल- 
दोड्यांतील खाये नंतर फुरसतीनें तें चर्वण करून 
खातें (क्रि० भरणें, फुगविणें ). गाळपट न० गाल 


, ( तुच्छतेने ). गालफट (-ड ) न० गाल (रागांत 


किं० तुच्छतेने ); उ० तुझ्या गालफडांत पक 
लावल्याशिवाय तूं खरं सांगणार नाहींस. २ 


: तोंडांत वारा कोंडून गाल फुगविले असतां तोंडांत 
, होणाऱ्या ज्या गालाच्या दोन पोकळ्या अ प्रथयेक. 


रगावण, एकाद्याचा गाल रंगाविण एकाय़ाच्या 


गा लांत बसाविणे त्याच्या थोवाडींत मारणे 
एकाद्याचे गाल निपटणें तो रोड होणें ( आजार 
इ० मुळें ). तो गालांत बसला तो रोड झाला 
आजार, उपवास, इ० मुळें ). गाल फुगाविणें 
( कि० फुगवून बसणे ) १ रुसन बसणे; रागानें 
थम्म असणे, २ बढाई मारणे; शेखी मिराविणें 
एुकाद्याचे गालावर गाल येणें ( किं० चढणं ) 
खाण्या पिण्याची चंगाळी असल्यामुळें आणि कांह 
काळजी कांट नसल्यामुळें लठ्ठ किं०युट्युर्टात होणें 


2 


२ गालाचा पृष्ठभाग; गाल, गालफुगी स्त्री०, 
गालफे न० कांहीं विक्क्तामुळें गालाला होतात 
जे गळवासारखे फुगवटे ते प्रत्येक, वर “ गालयुंड ? 


: पहा. गालबोट न० २ मुलाला दृष्टिवाधा होऊ 


नये म्हणून त्याच्या गालावर जो काजळ, ताट, 


। इ०्चा ठिपका लावतात तो. २ चांगल्या लोकि" 
: काला कांहों क्षूछक वदकमांमुळें आलेला कमीपणा 


( क्रि० लागणें ). गाळावेंघा, गालोरा पु० 


: गालाला धंतलेला चिमटा (क्रि घेणे). गालाचा 
ढापर पु० गालांची डोळयांच्या खालचीं जांदांन 
| 


गालांत हसणं, गालांतल्य़ा गालांत हसणे 


मनाजांगी एकादी गोष्ट घडून आल्यामुळें आनंद 
हाऊन मंदारमत करणे. गालकल्ला पु० मिद्रांचा 
गालांवर वळावलेलां पीळदार टोके 
गाल्गुच्चा पु० गालाला घेतलेला चिमटा ( घेणें 
भरण, उपटणें ). गालगुंड न० गाल सुजन 
. त्याला गांठी येऊन त्या ठणकतात असा एक रोग- 


द्याची पोरें गालगुंड ज्यांच 
बसे एच पोरें गालगुंडाने मेलीं ज्याच्या 


गालकुच्चा, विचित्र नक्षचिं आसन. २ त्रिपुरी पोर्णिमेला ।॥क० 


अस्ते ते त्याच्या मुलांबाळांना ' 


हाड ता प्रत्येक ,-विशपत: तीं पुढें आलेली असतां. 
गालन [ सं० ] न० १ गाळणें. २ वितळणें, 
गाळ द्या० शिवी; शिवीचा शब्द 
गाळ्चा[फा०्गालीचाह]पु०१लोकरीचे चित्र 


आधा पांच दिवस देवळांत चित्रावाचेत्र रांगोळ्याचें 
ज दुखावे जमीर्नावर करतात ते प्रत्येक. &गालि- 
च्याचा बूट पु० दिसण्यांत गोरागोमटा आणि 
उदर पण निरयोगी आणि कुचकामाचा पोरगा. 
गाळी [ सं० गालि>शिवी ] स्त्री शिवी; 


गालोरा 


अपशव्द.&गालि(-ली-)प्रदान न०शिव्या देणे 
गळीगलोची स्त्री० शिव्या देणें; शिवीगाळ 
गालोरा [ म० गाल ] पु० गालाला धत- 
ल्हेला [चमटा. 
गांव. [ सं० प्राम ] पु०, न० ९ 
शाहर. ३ दोन अर्डाच कोशांपासून ता चार पांच 
को इतके अंतर; एक योजन अंतर. &. गांवका- 


ममग,र पु० तरकारच्या तफेनें गांवाचे काहीं ! 
सरकारनें नामलला । 


विशिष्ट काम करण्यासाठां 
अधिकारी. गांवकर पु० गांवच्या शृद्वात दव- 
सकीच्या मानपानाविषयींचा एक आंधक|र.गाव- 
चरी पु० १ एकाद्या विशिष्ट गांवी राहणारा जा 
तो त्या गांवचा. गांवकरी; गांवातील जे राहवासी 
ते प्रत्येक. त्याच गांवीं राहणारा जा तो आपला 
गांवकरी; उ०हा राधोब। आमचाच गांवकरी आहें 
गांबआकार पु०, गांवआकारण स्त्रा० गांवाचा 
जमा आणि गांवाच्या संत्रंथानें झालेला खचं 
ह्यांच्या तपशिलाचा कागद. गांवड्दे खखी० सरका- 
रच्या जुलमाला कंटाळून तो गांव सोडून दऊन 
दुसऱ्या एकाद्या गांवाला जाऊन तेथ वसात करण 
गांवकी स्त्री> ९२ गांवाची शासनपद्धात. २ 
गांवकऱ्यांची गांव'च्या हिताहितारूबंथान भरढला 
सभा. ३ गांवचे रहिवासी आणि त्यांचे पुढारा 


समुच्चयानें. गांवकुठार ।भ० गांवांत राहून गांव- । 


कऱ्यांशी बाह्यात्कारे स्नेह दाखवून त्यांच्या 
चहवाड्या ,त्यांची व्ेंकरमे,₹०आधिकाऱ्यांना कळाचतो 
( स्वार्थासाठी 1० केवळ दुष्टपणानें ) तो इसम 
न० २ सर्व गांवाच्या सभोवताला जी 
भिंत घातलेली असते ती;ह्या |भतात रहदारोसाठा 

विलेला जीं दार त्यांना वशा म्हणतात. २ धोतर- 
जोडा, शेला, ३० वल्लांस जा रशोम, कलात्रतू,३० 
चा कांठ असता तो.गांवख'चे पु०पडत,गासावा , 
कंकीर, इ०ना गांवांत वर्गणी करून द्रव्य, एशधा, 
इ० देतात त्यासंबंधाचा खर्चे. गांवरुरी ्र०1चे० 


गांवाच्या आसपास. गावग%1 क्र० 1व० महाल 
तालका, ३० मध्यें जे गांव असतात त्या सर्वांचा 


नांवानेशीवार उलेख करून; उ० गांवगन्ना ताकीद 
देऊन सर्वास चतुर्दशाच्या दिवशो येथे यावयाचा 
हुकूम सोडा. गांवगुड पु० १ गारूड्यास निकाव- 
यासाठों त्यांची विद्या शकता तो. २ अंगी ताटूशा 


ठू 1 


खेडे. २ ' गांवांत जो विशिष्ट नाणीं चालतात तीं समुच्चयान 


१३१ 
303 


गावडी 


> र 

। विद्या नसतां जो दुसऱ्यास जिंकण्यांत प्रवीण तो .३ 
, नाना ल्वाड्या किं» कुटाळण्या करून गांवक- 
! ऱ्यांना लास देतो तो. गांवगुंडकी स्त्री ० गांवयुंड 


-गांबाबाहरेचा 1१.० 


जी कें करतो तों समुच्चयाने. गांवचलन न० 


गांवचा डोळा पु० गांवचा पहार. गांवखर न० 
लगतचा प्रदेश. गांवखु 
रॉस क्रि वि० गांवाच्या शेजारा; गांवा- 
लगत. गांवझाडा पु० गांवांतांल लाकाच्या जमी 
नींच्या तपशिलाचा आणि वणेनाचा कागद [के० 
तक्ता.<गांवक्षोंड पु० १ गांवांतील अत्यंत लफगा 
माणूस. २गांवांतील आते उपद्रवी माणूस .गांवठण, 
गांवठाण न० गांवाची जागा. गांवहळ वे० 
खेडवळ चालीरीतांचा; असभ्य. गावदुरां स्त्रा० 
गांवाच्या आस्तपासचा प्रदेश. गांवदुवा, गाव- 
देवता स्त्री०एकाचा विशिष्ट गांवाचा सुख्य दवता 
गांत्राबाहेरचा पु० महार किं० परवारा 
गांवघोंड [ म० गांव धोंड ( मोठा दगड ) ] 
स्री० ९ गांवावर सरकारनं लादलेला असह्य कर 


। किं० कांहीं काग्नासाठा बसावटळा वर्गणी ,२ गांवा- 
. वर आलेले कांहों मोठें संकट,-पटको,हृगवण, इ० 


गांवश्ींच [ म० गांव--शींव ( सोमा) ] 
न०, स्त्री०१ गांव ( सामान्यतः ). २ चार पाच 
गांवांचा समुदाय. गांवरूई स्त्री० १ गांवच्या 
भतांखेतांच्या शांतीसाठी दरवषी गांवांत वःरतात 
तौ विधि. २ सर्व गांवकरी ससुश्चयाने, गावनरूकर 
पु० गांवाच्या बंदोबस्ताचे काम ड्या वषषो ज्या 
महाराकडे असतें तो त्या वषांचा गांववेसकर 
गांवसवाशध्णीण, गांवसवाष्ण स्त्रा० पाटाल 
किं० चोघला यांची पत्नी ( गोंधळ, मोहतूर ३० 
प्रसंगाच्या संत्रंधानें ) 
गांवठा [ म० गांव ] पु० गांवचा वतनदार 
& गांडचा गांवठा गांवीं बळी गांवाच्या वत- 
दाराची प्रतिष्ठा गांवापुरतीच असते 
गांवी [ म० गांत ] वि० १ गांवांत झालेलं 
३ ओरड धोबड; सुबक नव्हे असें 
गावडा पु० १ हिंदूंतांल एक जात; हे लांक 
कात इ० पदार्थ करतात. २धनगर जातीचा पुढारी 
के० अधिकारी 


गावडा स्त्री० ९ गाय. २ गाय ( प्रेमाने ). 


गांवढे षु 


गांवढें [ म० गांव ] न० 2 ल्हान गांव. २ 
शेतकऱ्यांचा गांव किं> वसाहत. & गांवढेकरी 
पु० गांवळ्यांत राहाणारा. गांवढें गांव न०अगदा 


१७ 


ल्हान गांव ,;-ज्यांतील रहिवासी प्रायः दोतकरीच ' 


आहेत. गांवढ्या गांवांत गाढवी सवाशीण 


लहान गांवांत साधारण सुशिक्षित किं० हुद्यार 


माणसाची प्रातिष्ठा होते. 

गावणें [ म० गवसण; स॑० गवेषण ] अ० 
क्रि १ सापढणें; ( हरवलेला वस्तु ) सापडणे. २ 
दिसणे; ०ची गांठ पडगें. ३ तावडीत सापडणे; 
पकडला जाणें. ४ कांहीं एका गोष्टींचा निदिघ्यास 


दोन वर्षे तो गावत होता तो आतां त्यांचा 
काशीस जाण्याचा योंग आला. 

गांवदरी स्त्री० गांवाच्या आसपासचा प्रदेश, 

गावडा [हिं०] पु०८अडाणी किं० मूख भाणूस, 

गांवर्धे [ स० गांव ] न० २? खेढेंगांव. २ 
दुसऱ्या गांवी कांहीं कामासाठी जाण्याचें कारण; 
उ० मला गांवधें उपस्थित झालें. 

गावली [ म० गाय ] स्त्री> गाय (प्रेमाने) . 

गावळें न० हरभऱ्याच्या झाडांची जुडी. 

गावा [ म० गाणें ] पु० एकादी गाष्ट करा- 
वय।ची म्हणून लागलेला ध्यास; एकाद्या हंक- 
स्पाचा निदिध्यास; उ० काशीस जाण्याचा मला 
पांच वर्षे गावा लागला होता तो आज सफल 
होण्याचा योग आला. 

गांविक [ म० गांव ] वि० सर्व गांवकऱ्यांच्या 
मालकीचे आणि उपयोगाचें,-ज्यावर एकाचीच 
सत्ता नसते. 

गावी स्त्री० सोनार, जिनगर,इ० कारागेरांचे 
1चमस्यासारखे एक आउत., 

गाशा [ अ० गाशियाह ] पु० १ घोड्याच्या 
खोगिरावर घालण्य,ची पातळ गादी, २ वसावया- 
साठो केलेलें पातळ आसन »णवेरच्या अंगास सख- 
लाद आणि खालच्या अंगास खारवें घालून शिव- 
जल, &गाशा गुंडाळणे किं० आरोपणे २ आपलें 
सामानसुमान आवरून तें घेऊन दुसर्राकडे जाणे 
1$० जावयाला सिद्ध होणें. २ एका ठिकाणा- 


धाखून दुसऱ्या ठिकाणा भकार्यानें 
री स्या ाहावया 
जाणे, २ मरणे. झु राहावयास 


द्‌ गाळणा 


गासलापूर न०पलायन, &गासलापूर करणे 
पळून जाणें; उ० सरकारचें धरणं येतांच त्यानें 
गासलापूर केलें ( म्ह८ तो पळून गेला ), 

गाहाण, गहाण न० पैसे उत्ने देणारा साव- 
कार पैसे ६ेणारापार्‌न जी वस्तु तोरण ठेवून 
घेतो ती, मागे * गहाण ? पहा, 

गाहाणखत इ० मागे ' गहाण ? शोब्दांत पहा. 

गाहाळ, गहाळ [चि १ हरवलेला; सांपडे- 
नासा झालेला, २ अव्यवारिथत ( मनुष्य र्के० 
कारभार ), प 

गाहाळणें, गहाळणे स० क्रि० हरवणे, भल- 


करीत असणें,उ० काज्लीस जावें काशीस जावें असें ! त्याच ठिकाणीं ठेवणें. 


गाहाळणे, गहाळणे अ ८क्रे० मार्ग चुकल्या- 
मुळें भर्ड्ताकडे भटकत जाणें. 
गाही, गावी स्त्री०कारार्गार लोकांचा चिमटा 
किं० पक्कड, [ दार २ पहा- 
गाही, गाहीदार पढें * ग्वाही,  ' ग्वाही- 
गाळ पु० १ पाण्याच्या बारदानाच्या तळाशी 
जमलेला मळ, २ कोणत्याही पदार्थाच्या तळाशी 
वसलेला रद्दी किं० टाकाऊ माग. ३ पदार्थातून 
चांगला भाग निवडून घेऊन रद्दा म्हणून टाकलेला! 
भाग. ४ चिखल, च 
गाळ [सं० गालि-्वशिवी] स्ती ० शिवी (देणे). 
गाळण [ म० गाळणे ] न० गाळावयासाठा 
वल्लावर एका ल्लेयेपुरता धेतलेला चणादि पदार्थ; 
चाळावद्रासाठा वस्तावर एका खपेपुरतें काची 
पारमाण, स्त्री०८ १ आजारामुळें शरीराला आ 
दुर्दशा, २ कांद्दो संकट ओडवल्यामुळ उत्साह, अव- 
रान, किं० उमेद, ह्यांचा होता तो लोप; 3० 
डेक्कन ब्यांक बुडाली ही बातमी ऐकतांच राम 
भाऊर्चा गाळण उडाली, ३ कांहीं देखावा पाहा- 
तांच भातीने होते ती घावरयुंडी; उ० जाळीतून 
वाघ बाहेर पडतांच त्या मुद्याफराची गाळण 
उडाली, ४ कांही कःमांत किं० कारभारांत झालेली 
अव्यवस्था किं [बिधाड, ५ काणी केलल्या उप- 
देशाचा अनादर; बोधवचनाचा तिरस्कार; ३० 
मी तुम्हास केलल्या सूजनांची गाळण करूं नका. 
गाळण! [ म० गाळणें ] स्त्री० १ घाबरगुंडी; 
3० वाघाची गर्जना कानो पडतांच मुकुंदरावाची 
गाळणा झाली. 


गाळणी 


गाळणी [ म० गाळणें ] स्त्री» १ चाळणें 
रकि० पोघणें ( बज्ञांतून पाणी, पीठ, ४० ). २ 
वरील कामाच्या उपयोगाचे वत्न, चाळण, ३० 
३ तळें, विहीर, इ०्तील गाळ काढणें 

गाळणें [ म०  गळणें ? चें प्रयोजकरूप] स० 
]क्किे० १ वक्ष, चाळण, इ०्वर पदार्थविशोष घालून 
त्याज्य भाग आणि साह्य भाग हे प्रथकू करण; उ० 
हें तूप गाळून पढा म्हणजे त्यांत किती. वेरी आहे 
तें तुला दिसून येईल, २ धाणा, ३० सावनाच्या 

गाने तीळ, भुइमून,इ०तून तेल काढणे, २ओम- 

संस्काराने सोनें ₹०वातूंतून मलांश काहून टाकून 
ते शुद्ध करणें. ४ प्रकृत क्रमास जी गोष्ट किं० 
बाबत आली ती मुद्दाम वगळणे; उ० त्यान तव 
माणसांची छुशाली सांगितली पण रामभाऊंची 
गाळली; उ० फराळाला बसलेल्या सर्व मुर्लांची 
नांवें त्यानें सांगितलो पण आपल्या बायकोचे 
नांव त्यानें गाळले. & पक्ष्यांच्या मादाने अंडं 
गाळणें म्ह० अंडें घालणें. पक्ष्यांनी पिसे गाळणें 
म्ह० त्यांची पिसें गळून पडणे. कोणेकानें हात- 
पाय गाळणें म्ह० त्यानें निर्त्ताह होणें किं० 
माघार खाणें किं० कचरणे 

गाळणें [ म० गाळणे ] न८ पदाथांतून नव, 
तो भाग काढून टाकण्याचे साधन,- वस्त्न, उुरडां 
क्रॅग्वातूची चाळण, इ०. गाळांणें * हाही शब्द 
ह्याच अर्थाने रूढ आहे 

गाळा [ म० गाळणे ] पु० १ पदाथाच्या 
चुडाला सांचळेला मळ ।० वे.र. २ चाळून [के ० 
सोधन जो रद्दी भाग निघतो तो. ३ नदीला 
आलिला पूर ओसरून गेल्यावर.[तिच्या_ बांठांवर 
जो केरकचरा बसलेला असतो तो. ४ चौकट, ३० 
च्या गर्भाचे जे परिमाण तें; दोन खांबांतील ज 
अंतर तें. ५ स्वच्छ पिंजलेला कापूस. ६ चुना ४० 
दाथ गाळून घेतल्यावर खडे ३० जो टाकाऊ भाग 
राहातो तो. ७ चाळीतील एका एका कुटुंबाच्या 
सोयीचे जे विभाग त प्रत्यक, & गाळागाळ 
स्त्री गाळण्य ऱवा व्यापार; एकाचा विारशाष्ट पदाथा- 
तून मधले मधले भाग काहून टाकणें 

गाळाणें न० वर “ गाळणे? न० पहा! 

गाळींव [ म० गाळणे ] वि? गाळलेला 
पदार्थ किं०्भाग ).२ कांहीं पदोर्थ गाळून त्यांतील 


१७ 
4 


। 


| 
| 
| 


गिधड 


ठेवून घेतलेला (ग्राह्य भाग), २ कांडी पदार्थातील 
र्दी किं० टाकाऊ भाग टाकून उरलेला(जा अस्सल 
किं० शुद्ध भाग तो ).४गाडून स्वच्छ केलेला; उ० 
गार्ळाव मारते, गाळींव सोदा इ०. 

गाळेंखेरं न? अ० व० खडे उडवून खेल- 
ण्याचा मुलांचा एक खेळ 

गाळ्यारा [स॑० गालिन्यारवा] ॥वि० शिव्या 
देणारा; शिवराळ; शिवरा. र 

गिचारींदा पु०अनेक खाध पदार्थाची कालवा- 
कालव [कि० मिश्रण, 

गिचमेट (-ड) वि० १ एकांत एक गुंतलेले 
किं० घोटाळलेले ( लिखाण [कें० कांही वस्तु ). 
२ निप्काळजीपणनें लिहिलेला ( वागद, ६० ). 

गिच,ड न० १ दाट जंगल. २ दाटपणा; 
निंबरिडपणा ( झाडांचा 1क०वस्तूचा ) 

गिजगिजत, गिचगिचांत 1व० जशाश 
विशेष राहिल्यासुळें ग्ूदु आणि पातळ झालेला 
( भात, भाजी, ३० पदाथ ) 

गिजाबिजलें न० काचेचे आणि सान्या चे माणे 
एका सरांत ओवून केलेले गग्र्यांत धालावया*च 
एक भूपणविशेप 

गेटकडी, गिट्कारी स्थी० गातेसम्धा केठांत 
जो कंप घेतात तो. 

शिडंगी स्त्रा० दारू विकप्याचें दुकान. 

गिंडी स्थ्री5 लहान तोडाचें चंबूसारखे एक 
आकार'वशषषाचें पात्र; ह्यांत तीर्थोदक इ०ठेवतात. 

गिडु, गिड़ वि ठेंगणा आणे लद 

रिणागण स्थ्ा०१ नाकांत बोल्लेले वावय, २ 
हलक्या आवाजांत आणि तोढांतल्या ताडांत गाइ- 
लेळें गाणें ।० उच्चारलेले शब्द, 

गिणगिणणें अ० क्रि? १ नाकांत बोलणें, २ 
डास, घुंगुरडी, माझ्या, ४०्च कानाशा इंल्का 
“्वांन करण 

गिर्णगिणा वि० १ नाकांत बोललेला (शब्द, 
इ० ), २ अप्पष्ट ( ध्वाने, ४० ). ३ ताडांतल्या 
तोंडांत आणि नाकांत गायलल (गाणें ३० ) 

गिणागेण्या ।ववे० नाकांत बालणारा, 

गिद॒वा, गिदावा पु०विटा, कोलेंइ०ची धूळ, 

गिधघड, गिघाड न०, गिघाडा पु० | सं० 


गिधण 


ग्रथ ] गरुडाच्या वगातील एक पक्षी. 
गिघण न० एक ओषधिविशेष. र 
गिमवस [ सं० यौष्म्व्डन्हाळा ] स्त्रो० 


उन्हाळ्याच्या दिवसांत पिकावितात जे भात, ! 


नाचण्या , ड्‌्ठ तें ढ 
गिमवा [ सं० यरीध्मन्च्डन्हाळा ] पु० उन्दा- 
ळ्याच्या दिवतांत केलेल नाचण्या इ०चे पीक, 
गिमावणें [सं० य्रीप्मच्उन्हाळा; म० गीम ] 
उन्हाच्या तापानें किं० उन्हाळ्यासुळें किं० उपास- 
मारीने रोडावणें किं० अशजत होणें; उन्हाळ्यानें 
जजेर डोणें. 
गिमाळा [ सं० सरीपमच्उन्हाळा ] पु० उष्ण 
काळ; उन्हाळा. | _. 
गिरका पु० १ कापसातून तरकया काढण्याचे 
साधनविदेष. २ गरका; चक्राकार गाते; गरकांडा. 
गिरकांडा , गिरकंडा पु०, गिरकांडी स्था ० 
९ चक्राकार गाते, २ चक्कर; मारलेला फेरा; जाऊन 
येण्याचा हेलपाटा. ३ सरळमार्ग सुटल्यासुळें जो 
निरुपयोगी फेरा पडतो तो. ४ भाषणादिकांत 
दूरान्वर्यापणा. “५ पंचाडताची ० केचाची 
स्थाते; घोटाळा , 
गिरकी स्रा० १ चक्ताकार गात (मारणे, 
देगें, खारगे, धेणे, ४० ). २ डोव्रयांत वाटते तीं 
- भोंवळ, ३ गायनांतील कंपाविशेष ( घेणें ). 
गिरके न०, गिरकी स्त्री० २ पित्तांदे विक्ृती- 
मुळें येते ती घेरी. २ मंडलाकार गाते. 
गिरगटणें स० क्रि» २ ताराविणें. २ वेडे 
वाकडे किं० निप्काळजीपणानें लिहिणे (पत्न,इ ०). 
गिरागेरी स्थ्री० भोवळ. 
गिरगिरं न० , गिरागेरी स््री० £ किरकिरे 
म्हणून जं मुलांचे खळणें असतें तें ,-ज्यांतन अत्यंत 
कर्कश आवाज निवतो. २ कागदाचा तुकडा 
कांह विशेष प्रकारें कापून आणि दुमडून त्याला 
कांही विशेष प्रकारचा आकार देऊन तो काठीच्या 
टोकाला अडकावून वाऱ्यावर धरला म्हणजे आंसा- 
भावती वाटोळा फिरतो; हे जें मुलांचें खळणें तें. 
गिरटी स्री० १ चक्राकार गाते; फेरा; चकर 
य मारण ), २ हेल्पाटा; जाऊन येणें, ३ 


रणी ख््री० १ यंतांनां चालणारा कारखाना. 


७५८ 


| 


गिरीघोटी 


गिरणूळ पु०, स्थी० एक झाढ,-याचें मूळ 
उगाळून त्याचा लॅप खरजेवर लावतात, 
गिरदा [ फा० ] पु०, गिरदी स्री० १ हक 
ठेवण्यासाठी केलेली लहानशी वाटोळी गादी; 
हुक्का जीवर ठेवतात ती वेठक, २ वाटोळी गिरदी 
( डोक्याखाली व्यावयाची ). ३ वतुळ, कडे. 
गिरदी खया० लट्टू आणि ठेंगणी स्री. 
गिरफतार [फा० गिर फ॒तनूस्‌धरगे, पकडगें] 
वि १ अडकलेला, २ अडकावलेला; पकडलेला; 
कैद केलेला , । 
शिरमाळ त्रि० स्थडकाळ किं ८ डोंगराळ(प्रदेशा) . 
गिरमी छी० पोफडीचा हॉगर,-ज्याला 
पोकळें लागतात. 
गिरावेणें स० क्रि ९ कित्त्यांतील अक्षरांच्या 
रेषांतून लेखणी फिरविणे ( अक्षराचा आकार 
शिकण्यासाठी ), [ “ गिऱ्हा ? पहा.. 
गिरा पु० १ दीड तसू लांव्रीचे माप, २ पुढे 
गिराण [ म पहण ] न० सहण ; उद्दे. 
दान सुटे गिराण. [ अंगरख्याचा षांदा.. 
गिरावण, गिरवाण [ फा० गरांबान्‌ ] न? 
गिराशी (-सी) पु० गुजराथेंतील एक डोंगरी, 
जात; ह्या जातीचे लोक बहुधा चोऱ्या करून 
चरितार्थ चालवितात. स्थी० चोऱ्या -करण्याचा. 
आणि दरवडे घालण्याचा धंदा किं० व्यवसाय, 
गिरास पु० गिराशी लोकांचा धंदा म्ह? 
दटाळूट करणें. न० गिराशी लोकांची लुटालुट 
करावयाला निघालेली टोळी. 
गिरि [ सं० ] पु० १ पवत. २ नोताव्यांचा 
जाति. ३ संन्याशाची बहुमानाची पदावि> 
आनंदागोरि, 


णक 


उठ 


रु & गिरीश पु० १ 
शकर, २ हिमाल्य. गिरिकदली सख्री० 


चवई ( केळीसारखें एक झाड ). गिरिमाठिका 
स्त्री कुडा. गिरिाप्रिया स्त्रा० वनगाय . गिरिरिथ 
पु० शंकर .गिरिकंदरो क्रिववि०रानावनांत आण 
युह्ांत (राहिळला किं० लपलेला चोर किं०तपस्वी). 
. गिरिबदार [ फा० गिरफ्‌ताह दार ] विश 
तकव्यस्त, & गिरिबदारी स््ी०संकटाची स्थाते; 
आढचण;विपन्नावस्था . 

गिरीघोटी स्थी० १ ओवळ्या भोवळ्या नांवाचा 


गिरेबाज 


मुलांचा एक छेळ, २ रिकामा हेलपाटा ( घालणें । 
करणें ) 
गिरेबाज़ [ म० गिरकी--व्राज ] पु० आका- 
श्रांत वाटोळें म्ह० मंडलाकार फिरावयाला ॥शैक- | 
वून तयार केलेलें खवूतर 
गेरेभ्रान [ फा० गरीवान्‌ ] पु० अंगरख्याचा 
खांद्यावर येणारा तुकडा [लेली वस्तु 
गिरो [ फा० गिरव्‌ ] न०गहाण म्हणून ठेवि- | 
गिर्द॑ [ अ० ] क्रि वि० सभोवार, सभो- | 
वतालीं. स्थी० प!(रेघ( वर्तुळाचा ). । 
गिदी [ फा० गिरदऱ्सभोंवतीं ] स्त्री १ | 
देशाचा किं० प्रदेशाचा समिवरचा प्रान्त; सरहद, ! 
२ किछयाच्या सभोवतालचा प्रदेश. ३ पदहारेक- | 
र्‍याची फेरी;गस्त. ४निजतांना डोमयाष्वाली घेतात । 
वाटोळी मऊ गारदी. मार्गे * गिरदा ,? 'गिरदी  पद्दा . | 
गिऱ्हा [ सं० तरह ] पु० १ पाण्यांतील एक | 
पिशाच. २ राहु ( अह ). ३ सहण ( सूर्य आणि 
वेंद्र यांना लागतें ते). ४ खाणें पिणें चांगलें [मेळत 
असून रोडकें असलेलें पोर. & गिऱ्हेपूजन न० | 
सूर्य २० अहांचें ल्न ३०प्रसंगीं पूजन . । 
गिऱह।इकी, गिउहायको[म०गिऱ्हाशक]स्त्री०१ 
जिन्नत खरेदी करावयाला दुकानावर येणाऱ्यांचा 
समुदाय .२गिस्हाइकांशी दुनानदार करता तो व्यव- 
हार. २ एकाद्या दुकानांत नेहेमी खरेदी करा- 
वयाला येणारे लोक समुच्चयानं; उ०माझ्या दुका- 
नासमोर संगन वाण्याचें दुकान झाल्यापासून 
माझी गिऱ्हाश्‍की बसली. 
गैर्‍्हाईक [ सं० य्राहकऱवेणारा ] पु० २ 
खरेदी करणारा. २ (लाक्षाणिक ) युणय्राहक; दर्दी. 
मर्मज्ञष; उ० हछीं मूल्यवान ग्रंथांना कोणी गिऱ्हा- 
इंक मिळत नाहां; अनंक यरंथांतून काढलेल्या 
उताऱ्यांच्या चेपिड्यांना फार मोठें गिऱ्हाईक आहे. 
न० जिन्नस विकत वघ्यावयाला दुकानावर आलेले 
लोक समुच्चयानें. & ॥गीऱ्हाइक मारणें एकाधा 
विशिष्ठ दुकानाचें गिऱ्हाईक आपल्या दुकानाकडे 
ओंढणें. गिर्‍हाईक मरणे शेजारां प्रतिस्पध्या'चें 
दकान झाल्याकारणाने एकाद्या दुकानांतील ष्रेदी 
करावयाला येणारांची संख्या कमी होणें 
गिऱ्हावळ[म०गिऱ्हा] स्री ०हाडकें रोडेक पोर. । 
गिलकी, गिळूची स्त्री० एक शाकभाजी. & 
गिलके, गिलचें न० ह्या झाडाचें फळ, | 


गिळणे 

गिलागे्लांत वि० १ पाणकट आणि मऊ. 
( केळें ३० फळ ), २ चिखलट ( जमीन ४० ), 

गोलळावा [ फा०- गिलावाह. ] पु० घराच्या 
भिंती, इ०चा पृष्टभाग साफ करण्यासाठी त्यांचेवर 
जो चिखल, चुना, ३०चा जाडी लेप करतात तो 

ग्ालित [ खं० गिल<गिळणें ] वि० गिळ- 
लढला, मटकावलला; उ० संपागलित ३डूक; मस्त्य- 
गोलित मार्णांक, ३० 


गेलफ, गिळाफ, गळेफ [ फा० गिलाफ ] 
पु० तक्र्या, लोड, गिरदी, ३०चें धुळापासून रक्षण 
करण्यासाठीं त्यांना धालतात ती पिशवी; अभ्रा 

गिला [ फा० गिलाह ] पु० 2 एकाद्या; 
माणसाविरुदध केलेली तकरार (करणें, होणें, ₹०) 
२ एकाद्या माणसाविरुद्ध केलेला निदेचा गहजन 
1क० वषाव, २ एकाधाविरुद्ध शिव्यांचा भर्डामार. 
४ प्रपंचांताल खटरको, त्रास, संताप, इ०चे कथन 
॥क० निवेदन; उ० हा रामभाऊ नेहमीं संसाराचे 
गिले लाकांपाशीं सांगत असतो 

गिळंकूत [ म० गिळणें ] वि० १ गिळलेले 
थशाखालीं घातलेले. २ अन्यायानें किं० ल्वाडीने 
लाटलेले ( दुसऱ्याचे द्रव्य, ३०) &ंगळंछृत 
कन्यादान न० वरापासून द्रव्य घेऊन वराल! 
आपला कन्या देणे; याच्या उलट * सालंकृत कन्या-. 
दान? किं० “सा(-शा-)ळंकृत कन्यादान? म्ह०दागि- 
न्यांनीं अलक्कत करून वराला आपली कन्या देणें 

गगळागेळात वि० १ खाववाला मऊ आणि 
वेचव असा ( खाद्य पदार्थ ); पाणचट, २ मऊ 
आणि वुळुळांत म्हणून ज्याचे चांगलेसें चर्वण 
करता येत नाहा असा ( वरक्या फणसाचा गरा, 


। इ० ). २ बेचव आणि वुळुळीत आणि शसारा 


उत्पन्न करणारा ( एरंडेल इ० ), 
( मार्ग ' गळगळात ? पहा ) 
गिळणें [ सं० गिल<गिळणें ] स० क्रि० २ 
खाद्य पदार्थ घशाखाली घालणें ( चावून [क० न 
चावतां ). २ शोपून थेणें; उ० पाऱ्यानें सोनें 
गिळले. ३ व्यापून टाकणें; उ० मेघांनी आकाश 
गिळून टाकलं. ४ आच्छादणें; उ० राहूनें चंद्र 
गिळला, ५ दुसऱ्याचा पेसा लारणें म्ह ०.खाऊन 
पचावेणें. ६ मनावर न घेणें ( दुसऱ्याने केलेला 
अपकार ); सासणे. ७ मायाने माणाक गिळणे; 


४ गळगळात 


गति 


आपर्ला वस्तु कोणी चोरली हे आपणांस सिद्ध 
करतां येण्याजोगे असून ती परत मिळविण्याची 
खटपट करणें शकय नसल्यामुळे स्वस्थ बसण्याचा 
प्रसंग येणे 
गीत [ सॅ० गेरगागें ] वि० १९ गाइलेलें. २ 
चगिळडे, न०८गाणें, ₹गायन. ३ छंदोत्रद्ध गाण्या 
त्तील एक भेद, ४ दळतेवेळों किं० विवाहादि 
प्रसंगी स्त्रिया जा गाणीं म्हणतात तीं प्रत्येक. & 
पुकाद्याच्य़ा नांवे गींत गाणें त्याग आपणावर 
केलेल्या उपकारांब्रदलळ आपली कृतज्ञता त्याच्या 
'परोक्ष दुसऱ्या पुढें व्यक्त करणे किं० वोलून दाख- 
विग. कोगेकाजवळ आपलें गीत ग.णें 
त्याच्या पुढें आपल्या दुःस्थि्ताचा पाढा वाचण, 
क्रॅठ आपली रड चालविणे किं० रड गाणें. 
होते तें गीत गायिले जें सांगावयाचे हात ते 
सांगन झाल कि० सांगन संपल. ज त्यावर बसल 
म्हणजे गीत आठवते अमुक काम आपणात 
कर्ते करतां येईल अक्की कचर न बाळातां एकदम 
कामाला सुरवात करावी, म्हणजे ते काम कसें करा- 
वयाचे हें आपणात आपोआप समजूं लागते. & 
गीतमान न८गायनाच नियम समुच्चयानें. 
गाता [सं० गैर्‍्गाणें ] स्त्री १ ईभ्वरावतार- 
प्रोक्तमगद्रुणादिवणंन ज्यांत आहे असें जे पुराणाचे 
लहान लहान अंश ते प्रत्येक; उ० भगवर्ट्रीता , 


शिवनीता,. .नारदगीता, इ०. २ भगवद्वीता 
५ विज्ेषत: ) . 
गीति [ स॑० ] स्त्री> १ गाण, २ आयो- 


छंदरांतील एक भेद; ज्याच्या पहिल्या आणि 
शतेसर्‍्या चरणांत बारा वारा मात्रा असतात आणि 
दुसऱ्या आणि चवथ्या चरणांत अठरा अठरा मात्रा 
अंक्रतात असें वृत्त विज्ञष; उ० मोरोपंताचे भारत. 

गीतिका [ सं० ] स्त्री» १ लहानसे गीत. 
२ अक्षरगणांना नियंलित वृत्ताविशेष; याचे चारी 
चरण सारले असून प्रत्येक चरणांत स, ज, ज 
भ, र, स, असे गण असून शेवटी एक ल्धु अक्षर 
आणि एक युरु अक्षर हों असतात 


गाद, गांध [ सं० ग्रम ]पु० गिधाड नांवाचा 
भरुडाच्या जातीचा एक पक्षी 
णाम, शीह्म [ स० यरीष्म ] घु० उन्हाळा 


गर पु० आंबा 
मगज, मागे ९ - व ३० फळांतील मदु अंश; 


५८६० 


गुंगारा 


गोर [फ।० गिरफतनूनच्वरणें,पकडणें ] “गीर! 
प्रत्यय नामादिकांना लागन त्याचे भिन्न भित्न अथ 
होतात; आत्रदागीर म्ह० सूयोला आडविण्याचें 
साधन, राजाच्या डोक्यावर धरावयाची एक 
प्रकारची छत्री. 

गार्वाण [ सं० ] पु० देव. & गरवािणिभाष 
स्थ्री० देवांचा भाषा म्ह॒० संस्कृत भाषा. 

गीवांग न० अंगरख्याच्या मानचा तुक 

गुखडी, गुख।ड, गुखाडी [ म० ग--खड्डा ] 
स्ञी ० जेथ जिकडे तिकड ग, केरकचरा, इ०पडला 
आहे त ञमीन र्कि० तो प्रदेश 

गुंग [ फा० गृगन्च्मुका ] वि? ९ ज्वर ,कैफ, 
झोप, दुःख, इ० कारणांमुळे जो म्लान आणि 
निश्चेट्ट तो. २ कांहीं गहन विचारांत तहान 
झालेली ( माते, ३० ), ३ एकाद्या प्रश्नाचा उल- 
गडा करण्यांत निम्न असा ( मनुष्य, विचार, 
छाद्धे, ३० ). ४ कांहो गोष्टींचा उल्गडा होत नाहो 
म्हणून हताश आणि गलितोत्साह असा(मनुष्य २०). 

गुंगणी, गुंगा [म० युंग ] स्त्री० झोप, कैफ, 
इ० कारणांमुळे आलेली निरंगळी, सुस्ती, निश्चे- 
षटटता, इ० ती. 

गुंगणें [“ युंग ? वर पहा] अ०1० १ यंगीनें 
आक्रान्त होगे. २ झोप येत असल्यामुळें डल्वया 
खाणें. २स्प्टपणें वणोः्वार न करतां आपल्याशीच 
कार्वेता ३० म्हणत राहणे, ४ भ्रभरादिकांनी ये र 
असा शब्द करणें. ५ मुलांचा खेळावयाचा जो 
भावरा त्याने गुं गुं असा शब्द करणें. ६ एकाद्या 
वपयांत तहीन किं० एकाय होणें. ७ पडून जाणे 
हातावर तुरा देऊन य:पलाय करणें. 

गुंगविणें [ म० * युंगणें *चे प्रयोजकरूप ]स० 
क्रि १ एकाद्याला गुंगींत घालणें. २ एकाद्याला 
एकाद्या नादाला लावगें; एकाद्या विषयाकडे त्याला 
आकषण, ३ भ्रांत करणें, ४ कांहीं वस्तु धेऊन 
पळून जाणें 

युंगारण अ० क्रि १ गुंयुं क्रिं८ स. स. अता 
्वान करणे ( फेकलेला धोंडा इ०नें ). २ कांही 
वस्तु धेऊन फरारी होगे, ३ पटून जाणें. ४ 
अमली पदार्थाच्या सेवनानें मळून किं० निश्रेष्ट होणें 

युगारा [ म० युंग ] पु० १ एकाययाला फस 


शुंगाविण 


गुजरात 


वून पून जाणें. २ एकाद्याला चुकवून किं० 
त्याच्या हातावर तुरी देऊन पळून जाणं (क्रिन्देगे, 
मारणे ). २ जोरानें फेकलेल्या दगडाचा सूय 
असा ध्वानि, 

गुंगावेणे [ म० गुंग | 
यदार्थांनें एकाद्याला गुंगी 
विषयाकडे आक्रष्ट केला जाणे, 
त्ाविला जाणें. 

गुंगी [ म० गुंग ] स्त्री० £ सुंगपणा: चंदी 
चेशुा&, २ झोपेनें आलेली निरंगळी र्वि० सस्ती 


स० क्रि2 2 अमला 
आणणे. ण्काद्या 
२ एकाद्या नाढाला 


न 


21 
म 


गुग्णुल(-ळ), गुगगूळ पु० एक सुगंधी द्रब्य- । 


वराप; धप, £& घ गुग्युळ दु प्रसाद पकाडी 
खुछक वस्तु एकाययाला देऊन त्याच्यापासून फार 
मोड्या वस्तूची अपेक्षा करणें (हा मललपणा होय) 

गुग्युळी स्वी० एक वल्ठी 

गुघाण [ म० ग घाण 
कामाची किं० व्यवहाराच 
उक्रे० नासाडी. 

गुचकी स्वी ० उचकी, 

गुचकुला वि चिमुकला; ल्हान आणि सुंदर. 

गुच्चा पु० १ आट्यापाट्यांच्या खेळांत दुसऱ्या 
गड्याला फसवून पळून जाण्यासार्ठा ज्या हुलका- 
वण्या दाखविल्या जातात त्या प्रत्येक, २ एक 
भोंवरा दुसर्‍या भोंवऱ्यावर मारला म्हणजे पहि- 
ल्याच्या आरीने दुसऱ्याच्या अंगावर उठते तें 
चिन्ह; के? एका भोंबऱ्यानें दुसऱ्याला मारलेला 
-तढाख्ला, २ पुढच्या बोटानें भारलेला तडाखा. 
४ गालाला घेतलेला चिमटा 

गुच्छ[स०] पु० २ झुबका, जुडी. 
फुलांचा झाडावर एक! दठाला लागलेल] समुडाय, 
घोस. २ फुलें एकत्र बांधून शोभेसाठी केलेला 
समुदाय, ४ मोत्यांचा हार बत्तीस किं० सत्तर 
सरांचा . ५ मो्चेल 

गुच्छी स्थ्री० सुठींचा ठोसा 

गुज [ सं० युह्य ] नॅ० युप्त गाष्ट; एकाथाची 
तयपवून ठेवावया'ची गोष्ट ० रहस्य. &गुजगोष्ट 
स्थी० एकाद्याचे रहस्थ [कि० अगदा मनांतील गोष्ट 

युंज [सं० युंजा] स््री०१गुंजवेल.२तिचें बाज 

तांबडे असून एका टोकाला काळं असतें;हं सोंना- 
रॅलोक वजन करावयाला परिमाण म्हणून मेतात 


| ८. 
> 
* 


एकादा 


] स्री 
द्द व्यवस्था , 


दा, अ 


“4 
* 


“४ डीन 0000000000 पूूून.ूूलळ&लूू 


शहाण्णव -युंजा म्हणजे एक तोळा परिमाण 
हात.२ झाडांतील कि०लाकडाच्या तुळईतील क ८ 
फळाताल अत्यंत टणक भाग. &हत्ती जातो 
नाहा.तर गुज मारतात खूय मोठा अपराध 
क्षामला जातां पण अत्यंत लहान अपराधाला जबर 
शाक्षा कला जाते (अन्याय, पक्षपात. इचे बणन) 

गुजगुज न८ पांगूळवेलाच्या तमाशयांत वाज- 
वतात त ढाल्क. क्रि वि हल्वय़ा स्वरांत 
( बाल्णे, खलबत करणें, ३० ). स््री०, न० 
हलक्या स्वरांत बोलणं [किं० केलेल खलतत 

गुजगुजण अ० क्रि० हल्वया स्वरांत बोलणें 

युंजट ( म० गुंज ] वि गांठळ ( लाकूड ) 
न? लांकडांतील गांठळ भाग 

गुजडा पु०, गुंजडी स्त्री, गुंजडे न० [ म८ 
शुज ] २ ज्याच्यावर गुंजा चिकटावलेल्या आहेत 
अत्ता मणाचा गाटा ( मुलांच्या पाळण्यावर टांगा- 
ववासाठा कलेल असतो तो ). २ सुताचे किं 
दोऱ्याचें युंडाळें ]कि० २ 

गुजण [ स० युंजन्यणयणणें । अ० क्र०2 
सुणयुणण; भ्रमरादेकांनी गुंजारव करणें 

युजर पु०्युजराथचा रहिवासी स्री ०युजरीण 

गुजर [फा०] पु०, स्त्रा० निवाह: चरिताथ 

गुजरणा स््रा० ८ रंघोतळा नांवाच्या हत्याराने 
दा।गेन्यावर सोनार काढतो ती बारीक रेषा 

गुजरण, गुद्रण [ फा० ) अ० क्रि० 2 
( दिवस, काळ इ० ) लोटणे किं० जाणें. उ० ह्या 
गांष्टाला पांच वर्षे गुजरळो, २ ( संपत्ति, वैभवाची 
स्थात, तादय, !हमत, ३० ) नष्ट होणें किं० गत 
हाण, ३ मरणे, ४ एकाद्याच्या भागास येणें. ० 
त्या प्रवासांत माझ्यावर अनेक संकटे गुदरला. स० 
क्रे० १ (काहा वस्तु कोणेकाच्या) स्वाधीन किं० 
हवाला करण; उ० कारकुनानें जमाखचांचा कागद 
मजकडे अझून युजरला नाहीं. २ ( एकाद्या मनु 
प्याला एकाद्या कामावर किं अधिकारावर ) 
स्थापित करणं, २(देवत) घालावण 

गुजराण [फा ०]खी० शचरिताथ ,२चरिताथाचे 
साधन. ३स्वस्य प्राप्तीवर काळक़मणा ॥क० निवाह 

गुजरात (-थ)[संग्युअर] स््री०हिंदुस्तानांताळ 
एका प्रान्ताच नाव.&गुजरात कम|वण ग्युप पसा 


गुजराविणं "५८२ मुंड 
मिळावेगें.गुजराती (-था) पु०युजराय प्रान्तांतील गुंजाळें न० लगड्याची एक तऱ्हा. 
रहिवासी. वि० गुजराथ संबंधार्‍चा गुंजी स्त्री कालवड, पाडी. 
गुजराविणें, गुजरावेणे [ म० “ युजरणें ! चें गुंजुला पु७ १ सुंजा ज्यावर नचिकटावल्य£ 
प्रयोजक रूप ] स० क्रि० (दिवस) घालाविणें [के० | आहेत असा मेणाचा गोटा ( मुलांच्या करमणूक 
लोटणे किं० काढणें. साठ पाळण्यावर टांगतात तो).२ एकाच्या ठिकाणा 
गुजरी [ हिं० गजरा ] स्त्री ९ दुपारानंत- । बसलेल्या लोकांचें वतूंळ; माणसांचे कोंडाळे 


। 
रचा किं० संध्याकाळचा वाजार. २ हंध्याकाळ ;- गुटकळी, गुटकुळी पु० ? घुचकळा; पाण्यांत 
खरेदी विक्रीच्या संबंधानें बोलतांना. &गुजरा'चा | घुडत असलेल्या माणसाचे पाण्यांत ठुडणें आ 
बाजार पु०१ संध्याकाळचा वाजार.२ सायंकाळची | वर येणे; गरंगळी . २ लहान हेकर 
बाजारांतील घडामांड | 

गुजरी स? ९ एक प्रकारचें लुगडे. २ पायांत ! 
घालावयाचा एक दा.गना 

गुजरी 1वे० युजर लकांसंबंधाचा 

गुंजवडा; गुंजवला, गुंजाडा पु० ज्याच्या- 
वर गुंजा चिकटावलेल्या आहेत असा मेणाचा 
गोटा, मागें * युंजडा ) पहा 

गुंजाइंस, गुंजएस खार्ल ' युंनावस *पहा, 

गुंजाट [ म० गुंज ] न० लाकडांतील टणक आणि ठंगणा, २ मांसल 
आय, विर ज्यात फार. करे हणा आहेकी गुटमळण, घुटमळणे अ० क्रि बोलतांना 


| लहान गोळा; गोटी, २ पुट्कुळी, ३ मोती. ४ 
| 
( लाकूड, फळी, इ० ), वर “* युंज * पहा. | कवरणें; साशंक होणे; अस्पष्ट (किं० अर्थवट बोलण - 


: रेशमी किड्याचा कोशेटा, “ मांत्रिकाने दिलेला. 
गोरी,-जी तोंडांत धरली असतां धरणारा मनुध्य 
अट्ट्य होणें इ० अद्भुत गोष्टी करूं शाकतो. ६ 
घुटका, एकदम गिळलेला घास. ७ लहानशी पोथी 
रेशमी कापडानें सुंदर रोतीनें बांधलेला 
गुटकुळा ,गुटगुटत गुटुगा, गुटुणा वि०८ 


गुजारत [ फा० युजारा ] स्त्री (देणें धेणे | गुरिका स्त्री०१ लहानश्या गोटी. २ रसायनादि 
इ० व्यवहारा ) मध्यस्त्री किं० साक्षी किंन्माफंती, | द्रव्याची गोळी, & गुटेकपात पु० सोडतीच्या 
48 गुजारतवार ।॥० वि० २ साक्षीदारासमोर॑ | सरणोनें ठरविण्याचा प्रकार 
किं० समक्ष. २ अमकयाच्या ओर्ळ्खाने ॥क० गुटी स्त्री एका मोठ्या बरक्षविशेषाचे नांव 
ओळखीवर . गुजारत हाय [ फा० ' सुजारा "चे गुटोळा, गोटोळा [म०्गोटा] वि० वाटांळ्य! 
अ० व० ] स्त्री» अ० वु० व्यवास्थत कायदेशीर आकाराचा; वाटोळा: गोल 
साक्षीदार. गुजारती [ ' शुजारत ? पहा ] पु० | गुठळी गुठोळी, गुटोळी स्त्री ०१ रक्त, दरही? 
कायदेशीर साक्षीदार इन्ची गं णत्याही पदार्थांची 

& टा कॅं० गोळी, २ कोणत्याह 
गुंजारव [लं० गुंज -युणयुण; आरवसरव्वाने] गोळी गळू 1१०० 
अरमरादिकांचें गुणयुणणे ळी [० गोळा, ३ तोंड न पडलेले गळू 

राका आवाज भर काक त शिक गळवांताल टणक भाग.४ पोटांतील मळांत,ढ खडा 
न &णुठळबाज वि० चुकारतटू; कामचुकार 

गुजारा [॥ह० युजारा |] पु७ १ चरितार्थ, गुंठा पु० जमीनमापणी चे एक परिमाण प्‌का 
निवांह. . २ अल्प सामम्रांवर काळ घालविणे [क्रिंठ | एक रा 
दळी ।राचा चाळीसावा भाग व 

गुठा, पु०, गुठें न० नांगरलेळी जलान पार्ख 

शुंजावील [ फा० युंजायीपू ] स्त्री० १ दोष, | करण्याचें एक आउत 
उणेपणा , ऐब; उ० ह्या तुळईत आतां कांहीं युंजा- गुठावणें ल० क्रि नांगरलेली जमीन सुठा 
-बौस राहिली नाहीं. २ चुकी; उ० ह्या जमाखरचोत | नांत. न णं 
ऱ्य नावाच्या आउतानें साफ करणें 

शुंजावीस नाहो ,तुम्ही वेलाशक सही करा ३ गुड, गुढ ० गळ 
केतब्यांत हेळसांड कि०प्रमाद,५ नफा, किफायत रच मन्या 
र गुंड वि८ १ कावेबाज: लचा, २ अकट, वाट 


ऐऑर्‍ऑऑऑ॒॒र॒शाशाबाआजबह ययाती 
याला 


गुटका [ सं युटिका ] स्थी० ६ गोळा: 


गुंड पु आकारविशेवाचें एक पात्र. गुंडगी 
स्यी० ल्हान आकाराचा घुंड 

गुंड न० खरडा नांवाचें जे खरवर्शात मोत) 
त्याचा फुगवटा. 

गुडगुढणें अ८ [क्रि० 2 नारळ ₹० पदार्थ हाल 
विला असतां तो गुडयुड अज्ञा आवाजाने युक्त 


होणें, २ पोट वातविकारानें गुडयंड अज्ञा ध्वनीनें : 


युक्त हाणें 

गुडगुडा नि? नारळ, उंडी फळे पूर्ण 
पक्क होऊन त्यांचा कांहीं अंशा कवचापासून संट्रन 
मोकळा झालेला असतो आणि तां फळें हालविलीं 
असतां युडयुड असा आवाज होता; अश्या स्थितां- 
तोल ( फळ ), 

गुडगुडी, गुरगुडी स्त्री ० तंवाखू आंढण्याचें ए॒क 
साधनाविशेष. &एकाद्याची गुडगुडी बंद करणें 
त्याला जातांतून वाहेर टाकणें; ( एका जातावचे 
चाक एका युडयुडीने तमाखुसेवन करूं शकतात ) 

युडयुडात ॥व० ८ युट्युटांत भंगाचा ( मनुष्य 
जभावर, ४० ). २ भध्यम प्रमाणांत जो ल्ट्ट तो 

गुडगुड न० नारळा'चा गोटा ( कवच!पासून 
मोकळा केलेला किं८कवचांतचच असलेला) 

गुंडगुळें, गुंडगाळे न० ६ वाटोळ्या आका- 
राचें एक प्रकारचें भांडे, २ लठ्ठ आणि ठेंगणा 
माणूस, वि० वाटोळे, गोल, 

गुंडगें [ म० युंड ] न० लहानप्ता सुंड 
( मातीचा किं० भातूचा ), 

गुडघा पु० १ मनुष्याच्या तंगडेच्या मरध्याचा 
जो सांधा तो. २ ( लाक्षाणेक ) पाठबळ टेका; 
आधार, %गुडघे 2कणें ( लाक्षणिक ) एकादे 
कॉम करावयाला [के० पार पाडावयाला असमर्थ 
असणें किं आपण असमर्थ आहों असें कबूल 
करण, गुडघ्यावर हात येणे ( कं० देणें ) 
वार्ढैकयासुळें उठावयाच्या वेळा गुडघ्यावर हात 
टरेकण्याची जरूरी वाटणे 

गुडघी [ म० युडधा ] स््री>2 २ युडध्याचा 
एक रोगविशष; उ० छन्नपात शिवाजीमहाराज 
गुडधीनें मरण पावलं, २ गुडघ्याच्या खालीं दोन 
तीन बोटें येणारा चोळणा; जसें * कोपरी २ म्ह 
कोपरा इतकया ज्याच्या बाह्या आहेत अशो बंडी 
क्रि अपतें पेरण, &गुड्धेसार पु० गड्याने 


ज़ 
(-$/1 


१ 


युडाकू 


|] 
| एकाथाच्या ढुंगणावर मारलेळे तडाखे (किळ्देणे) 

गुडण, गुढण अ० ॥क्र० आलन्नमरण रिथ्तात 
असणं; मराववास टेकलेला असणें; उ० सदोबा 
मरावयाला गुडलेला आहे आणि त्याला आतां 
। ल्म कशाला पाहिजे ? 
,  गुढणें, गुंडणें स० क्रि० ? ल्येरणें, युंडाळणें- 
! २ युंत्यांत सापडणे 
।  गुडदा पु० तरवारीसारखो मठ असलेलें आणि 
लोखंडाच्या तळईंच्या रूपाचें एक हत्यार 

गुडदी स्त्री? दोत, शितता ३० तील द्रव्य बाहेर 
पडूं नये किं० त्यांत धळ, मुंग्या, ३० शिरू नयेत 
म्हणून त्यांचें तोंड ज्या लाकडी किं० काप 
। किं० अन्य द्रव्याच्या साधनाने अंद करतात ते 
साधन; वूच; झाकण, 

गुडदू वि० लठ्ठ आण ठेंगणा, 

गुड्यान, गुडघानी, गुडदाणी | सं० युढ 
( गूळ )सधान्य ] स्था? युळाचा पाक आणि. 
चुरसुरे 1० फुटाणें ह्यांचा केलेला लाडू ,-मुलांचे 
एकक खाध 

गुंब्ळी, गुंडाळी स््री०, गुंडळं, गुंडाळें न. 
कापडे, कागद, दोरी, ₹०ची वळकटी [र्के० गठ्ठा 

गुंडा पु० १ वाटोळा धोंडा. २ सूत, दोरी 
सुभ, ३० गुंडाळून जो वाटोळा गोळा होतो तो. 
२ (-लाक्षाणक ) अट्टल सादा; फवेगिराची छे 
करण्यांत कुशळ, ४ मोठ्या आकाराचा युंड,-- 
गोल आकाराचें भांडे. ५ ज्याची एक बाजू घड 
विलेडी आहे आणि इतर बाजवा ओबडधोबड 
झहेत असता दगड ( भिंती, ३० रचण्यांत योज 
तात तो ). ६ मातीच्या भांड्यांना विशिष्ट 
आकार आणि दृढपणा द्यावयासाठीं कुंभारलोक 
योजतात तो दगड, ७ घराचें जोते बांधतांना 
गवंडी जे तीन थर रचतात त्यांतील मधला थर 
ह्या थराला 'पेटी? असाही शब्द आहे. ८ कमाव 
लेल्या मातीचा गोळा, -जञ्ञो फिरवावथाच्या 
चाकाच्या मध्यावर कुंभार लोक ठेवितात आणि 
चाक फिरू लागल्यावर त्या गोळ्याला हातानें 
आकाराविशेष देतात तो 

गुडाकू (-खू) स्थी० तंबखू आणि गळ 
आणि इतर कांह द्रव्ये एकत्र कुटन जो गोळ! 
करतात ता ( आढण्याच्या उपयोगाचा ), 5 


| 


गुढांचे वळणे किं० डोणे १ दुदशा दांग. २ पूर्ण | जी फढल्याची गोळी अलते ती. ७जाफ 
. स्त्री८ एक संदर पुष्यावशेष, गुंडादार अगरखा 
. पु८ ज्या अगरख्याचा उञवीकडचा गळ्याजव- 


नाझ होणे. ३ त्रमातिशयाने किं८ झोपेनें अगदी 
अगदी वेजार होऊन जाणें, विकरा 
गुंडाळणे स८ क्रि2 सपाट पसर्‌ळेला जो 
जत्त्रादि पदाथ त्याचा एक कड आंत ठेवून 
उतच्यामोंवती वाकीचा विस्तार पका दिशेन ल्पे- 
सेत ञञाणिं म्ह त्या बस्त्रादि भदार्थाची वळकटी 
करणें; उ० काळी निजून उठल्याबरोबर आपल 
गादी आपणच युंडाळून ठेवावी. २ आवरण, 
आरोपण; उ८ आपलें भाषण श्रोत्यांना कंटाळवाणं 
वाहून ते एकसारखे सभाग्रृहांतून उठून जात 
आदेत असें वक्तेत्रोवांना दिसतांच त्यांनी आपल 
भाघण सुंडाळले. ३ बंद करणें; उ० आपल्या 
मालाला गिऱ्हाईक नाहीं अस दिसतांच एगंडू- 
मळानें आपले दुकान सुंडाळळं. ४ वादामध्ये प्राति- 
वक्षाला निरत्तर करणें, ८ परदेक्य जिंकून पादा- 
क्रान्त करणें. 
गुंडाळणे अ० क्रि८ १ वळकटांच्या ल्पांत 
जाणें; ० चें वेटोळे होणें. २ संपणे. 2 मरणे. 
गुंडाळा पु०, गुंडाळी खी०, गुंडाळे न० ? 


जा फडक््याची गोळा असते ती. जाफरी गुंडी 


ळचा भाग डावीकड बद्ध करावयासाठो त्यास 
गुर्डी अतत असा. 

गुडंब न०, गुहंबा पु, गुहूम पु०; न 
गळू ( विश्षपतः अद्यापि तोंड न पडलेलं ). 

गुडूची, युडुचा [ सं८ ] ख्ी० युळवेल 
नांब।ची लता. हिचा उपयोग तापावर करतात. 

गुंड [ म युंडाळणें ] न८ दोरा, दोरी, ४८ 
गुंडाळून होतो तो गोटा. 

गुड़ वि० लठ्ठ आणि ठेंगणा. 

गुढघा पु८  युड्वा * पहा. 

गुंढणे, गुंडाळणे वर ' डग ,' ' नुंडाळण' पहा . 

युढार न? £ दरवडेखोरांची वाड एकादा 
गांवावर आली असतां तेथून पळून गेलेल्या 


! लोकांचा तसुदाय. २ तस्ये > घेट्या, इ०ची अल्य- 


' काळ रहावयासाठां केलेली लहानत्ी ओपडी. 


युडाळण्याच्या क्रियेचे कार्य; सत्र, वस, ३८ . 
. सान; उ० झामराव मेल्याची कालच कोल्हापुरा- 


थुंडाळून होतो तो आकारविशष, २ सत्च इव्पदा- 
थाची गुंतायुंतीची स्थिति. ३ अनेक पदार्थाची 
एके,ठिकाणी झालेली गुंतायुंत किं० घोटाळले. 
पणाची स्थिति. < मुंडालें, रूमाल, केटा, ३० 
शिरोवेष्टन ( तिरस्काराने ). 

गुंडिका, गुण्णिका [ सं० ] स्री८ काहा 
वाक्य, शोक, मंत्र, ३० पाठ करतांना त्याचें एक- 
वेळ म्हणणें; घोकून पाठ करतांना केलेली एक 
आवृत्ति. 

गुडी, गुढी स््री० वषंप्रतिपदेच्या दिवशी 1१८ 
अन्य उत्सवाच्या प्रसंगीं ज्या एका लांत्र कार्ठांच्या 
टोकाला रेशमी वद्म ,चांदीचें भांडे फुलांची माळ शर० 
थदार्थ बांधून वराच्या अंगणांत उभारतात ती 
काठी. &गुडी पाडवा पु० वरघंप्रातिपदेचा दिवस. 

गुंडी [ म० गुंड ] स्त्री १ ल्हान गुंडा. २ 
गवताची बांधलेली पेंडी, ३ अंगरखा » पैरेण, &० 
चा एकीकडचा भाग दुसरीकडच्या भागाला जुळ- 


राहावा म्हणून एका बाजूला शिवलेल्या ' 


विरड्यांत वालावयाला दुसऱया वाजूला शिवलेली 


गुढा स्त्री: वर : यर्डी * पहा. 
गुढी स्त्री १ परदेशी मेढेल्या मनुष्याचें वर्तै- 


हून घुढी आली , २ देवाला कांद्दा प्रश्न विचारून 
त्याच्या मूतीला ज्या लहान गोट्या [किं ० सुपाऱ्या 
लावतात त्या प्रत्येक; ह्या गोट्या उञजर्वाकडच्या 
कि० डावीकडच्या गळून पडताल त्याप्रमाणे भक्त- 
जन देवाचें उत्तर ठरवितो; उ० मला नोकरी 
लागावयाची असली तर उजवी युढी दे; उ० देवाने 
डावीकडची गुढी दिली, २ दोरी वळण्याचे काम 
चाललेले असतां प्रदराचा ताण किंचित कर्मी 


, होऊन अल्पभागाला जी मोड पडते ती; तिळ 


| 
। 
| 
। 


“[पँपळी? स्तनी ८ किं०' मेंढा * पु० असेंही स्का 
तात, ४ वल्लाला पडलेली दुमड, ( क्रि० परदे )- 
%७एकाद्याला उजवी गढी देणें त्याची विली 
मान्य किं० सफल करणें, एकाद्याळा डावा युढा 
देणे त्याची विनंती अमान्य करणें. एकाद्यानें 
गुढी उभारणे त्याने प्रसिद्धि पावणे ( ब्ठुचा 
दुष्क्ृत्यांनी ). 

गुढी पाडवा पु० वर  युडी ' मध्यें पहा . 

गुढें न० ८ दरवडेळयोरांची धाड एकाथा गांवा- 


गुण 'ढ 


वर आलो असतां गांवकरा तेथून उठून दुसरीकडे 
पृळून जातात ते गांवकरी समुच्चयानें, उ० पिंपळ- ! 
गांवाहून यढें उठले ( किं० पळाले) तें वडगांवाला 
गेलें, २ नेहमीच्या वसतीचा गांव सोडून दुसरीकडे 
कायमचें वास्तव्य करावयाला गेलेलं कुटुंब. २३ 


दुसऱ्या गांबच्या शेतकर्‍यांना शेतकामी मदत 
करावयाला गेलेले एका गांवचे शेतकरी 


ससुच्चयानें किं» अद्या शेतकऱ्यांची टाळी; ह्या 
टोळीला “ गृ * असेर्ही म्हणतात. ४ धान्याच्या 
ताटांची पेंडी झोडपावयाच्या अगोदरची. ५ ग॒ 
कोडें ( [क्रि वालगें, सांगणें, उकल्णें ) 
गुल्याचा पाडवा पु० शेतांतील धान्याची कापणी 


झाल्यावरचा दुसरा दिवस; ह्या दिवशी ब्राह्मणांना : 


दोंतकरी कांहीं धान्य देतात. दिपवाळींचा पाडवा 
आणि राखी पाडवा ह्या दोन दिव्या ब्राह्मणांना 
अशीच दानें शेतकऱ्यांकडून मिटतात 

गुण [ स० |) पु० 2 मनुष्य, पदार्थ, ३० चा 
मूळवर्म, २ तदयुण, २ फायदा , उपयोग. ४ कार्य, 
परिणाम. ५ दोरा; सत. ६ धनुष्याची दोरी. ७ 
बौणा, सतार, इ० ची तार, ८ सत्त्व, रज, आणि 
तम हीं जीं तीन तां प्रत्येक, ९ दिव्याची वात. 
१० ज्ञानोद्रेय. रूपादि पंचविषय, 2२ , 
आधित्रय; श्रेष्ठत्व. १२ विज्षेषपण, २४ (व्याकरण) 
अ, ए, आणि ओं हे वरण, १५ माधुर्य; ओज 
आणणि प्रसाद हे काव्याचे धम किं० विशेष, १३ 
संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय आणि ठरत 
हे जे राजर्नांतीचे सहा प्रकार ते प्रत्येक. १७ खूप 
रस, ₹० जे चोवीस नुण नेय्यायिकांनी गणिलेल 


8 & 


आहेत ते प्रत्येक, ( समासांत ) पट; उ० 
द्वियुण म्ह० दुप्पट; लियुण म्ह० तिप्पट; चतुर्गुण 
म्ह० चौपट; रातयुण म्ह० रुंभरपट, ३०. &गुणा- 


तात पु० इधर. गयुणानुवाद पु० एकाद्याच्या 
युणांचे वर्णन कि० पारगणन; त्याची स्तुति 
गुणावह, गुणका|रक बव० फायद्याचे गुण- 
गंभीर वि० उत्तम खणाना जा युक्त तो 


गुणग्राहक, गुणय्रहाता, गुणम्राहा पु० युणाचें : 
गुण- , 


वीज कि० कोंतुक करणारा; ममकज्ञ; बदी. 
विशेषण न० [ व्या? ] युण दाखविणारे विशे- 
पण; उ० चांगला , वाइट, लठ्ठ, ३०. गुणवानू, गुण- 
बँत [च० गुणा माणून, गृणज्ञ !॑व० जण जाण- 


दु'क्ृः्य करून प्रकट करणें. 


"५ गुणणे 
' णारा; ददा; सुरन्ी , पुकाद्याचे गुण आठविळ 


खृत अथवा दुसरराकडे गेलेल्या माणसाच्या गुणांचे 

णन करणे, एुकाद्यानें गुण उघळणे ( पसरणे, 
पागळणे ) आपल्या अंगचे दुर्गुण एकाद्यानें कांही 
दु'छृत्य करून प्रकट करणें. गुण करणें पुढे आपण 
मोठो मोठो छत्ये करू असें लहानपणच्या वर्तना- 
वरून लोकांच्या दष्टोत्वत्तीस आणून देणें ( ल्हान 
सुलाच्य| संबंधानें बोलतांना ). एकाद्याचे गुण 
काढणें त्याला झोडपून त्याला तन्मार्गावर आणणे. 


: एकाद्यानें गुण दाखविणें किं० गुणावर येणं 


आपल्या अंगचे आजपर्यंत ल्पलेले दुर्गुण कांहा 
एकाद्याने आपल्या 
गुणांची माती करणे लाने आपली चुद्धिमत्ता 
क० कसत्र भलत्याच कामी वोजणें, गुणास येणे 
कें० पडणें लागूं पडणें; फल्ट्रूप होणें. चांगले गुण 
करणें शित्तीनें वागणे; सन्मागाने व्तणें. गुणांश 
पु० औषधविशेषाचा युण करिं परिणाम; ञप- 
वाची. युणावहता; उ० त्या औषधाचा युगांश 
अद्यांपे कांहींच दिसू येत नाही. 

गुणक [सं०]पु०१ गणिती, २ युणणारा अंका. 

गुणकल्ली स्त्री? एक रागिणी. 

गुणगुण स्री” 2? फारशी विश्वसनीय नव्हे 
अशी बातमी. २ लोक एकमेकांत जी हल्वया 
आवाजांत बोल्तात ती वार्ता. ३ दुसऱ्याला रपष्ट 
ऐकूं न जाईल असें भाषण, म्हणणें, गाणें, ३०. 

गुणगुणणें अ०क्रि० हलक्या आवाजांत गटणे, 
गाणें, ३०, स० क्रि हलवेया आवाजांत ( गाणे 
इ० ) म्हणणे. 

गुणगुणा पु० नाकांताल अवयवविशप; दान 
नाकपुड्यांच्या मधल्या पडद्याचा मांसल भाग- 
विशेष, &गुणगुणा फुटणे नाकांतून रक्त वाहणे. 

गुणगुण्या वि हृल्वया आवाजांत आणि 
नाकांत बोलणारा किं० गाणारा किं० म्हणणारा. 

गुणणिका, गुणानिका [ सं० उुणनिका । 
स्त्री० पुनः पुनः घोकणे; अभ्यास. 

गुणणें [सं० युणन्य्युणणें, वाढाविणे] स ८ क्रि 
१ जुण्यांकांची युणकांकाःइतकी पट करणें 
पांचाळा नाराने युणणें म्ह पांचाची 
करणें, २ धोकणे, 


उ 


ज्ीपर 


शुणन 


गुणन [ सं० ] न० 2 सुणण्याचा वयापार . 
२ पोरिगणन; मोजणे. 
गणा पु० १ गाडीच्या 


टॉर्क चाकांत शिरकावळेली 


आंसांची जी दोन 
असतात ता प्रत्यक, 


< सुतार, गवंडी, इ० चें काटकॉन मोजावया'चे . 


खक आउत; युण्ञ | त्वा 
गुणाकार पु० एका संख्येला दुसऱ्या तंख्मन 
यणून जी संख्या येते ती, किं येतें ते फळ. 
गर्णांक भागोत्री स्त्री १ यणाकार आणि 
भागाकार हां दोन गणितकृत्ये. २ ( सामान्यतः ) 
सर्वे गागितक्रये. 
गुणी [ सं० युण ] वि १ सुणबान, 
चांगले गुण ज्याचे ठायां आहेत असा. रगुणिजन 


मुद 


गुंतणे, गुतणें अ० क्रि०१ अडकणे, २ एकाथा 


। विशिष्ट कामांत व्याप्रत असणें; एकाद्या कामांत 


| किं० व्यवहारांत निमम़न होणें, ३ मोकळा न 


होण्याच्या स्थिर्तात असणें; एकादी वस्तु एकाद्या 
विशिष्ट कामाकडे अगोदरच योजलेली असल्या - 
कारणानें दुसऱ्या क्रांही कामाला लावतां येण्याच्या 
स्थितांत नसणे, 

गुतवळ, गुंतवळ [ म यंतणं ] पु० केरा 


। गुंतलेले असतां ते फर्णानें विचरले म्हणजे फणी'च्या 
: दांत्यांत अडकून जे केश येतात ते प्रललेक. 


चु० 2 युणवान्‌ माणूस, २ गायनादि कांही गुण ' 


रि 


ज्याचे ठायीं आहे असा माणूस, ३ रंडापुत्र, 
गुगेंगोबिंदें, गुण्यागोविंदाने, गुण्यागोविंदे 
[खं० युण-5( चांगला ) युण; गोर्वेदनच्समाधान 
( मराठोंतील एक अर्थ ) ], क्रि० वि० चांगल्या 
गुणांनी; भाँडणें तंरे न करतां; गोडीयुलात्री ने; 
प्रेमानें; मित्रत्वानें, 
गुणोत्तर न० दोन पारिमाणांची तुलना वाली 
असतां एका परिमाणाचा दुसऱ्याच्या किती 
पटीद्यां सारखेपणा आहे हें दाखविणारा एक 
आंकडा [कि० दोन आंकडे; उ० पांच आणि दहा 
ह्यांच्यांत दुपटीचे युणोत्तर आहे; उ० त्रारा आणि 
अठरा ह्यांच्यांत दोहोंस तीन हें गुगोत्तर आहे. 
गुष्णिका [ सं० युण> वाढावेगें ] स्त्री £ 
वोकणें किं० घोकून पाठ करणें. २ पाठ करण्या- 
साठी विशिष्ट छोकादिकाची केलेली आवृत्ति, 
गुण्य [ सं० युणू ]) न० जिला युणावयाचें 
ती संख्या; उ० पांचास तिर्हीनी युणून पंधरा हा 
गुणाकार येतो; येथें पांच हें युण्य; तीन हा 
युणक. & गुण्यांक पु० जिला युणावयाचें ती 
संख्या; वरील उदाहरणांत पांच हा गुण्यांक, 
गुग्या पु० १ चाक, इ०्चा आस. २ सुतार, 
गवडी ,इ०कारगिरांचें काटकोन मोजण्याचें साधन, 
गुनका पु० मक्ता; उ० तुला स्वताला शेत 
करता येत नसले तर युतक्‍यानें देऊन टाक. 
ब > ५. गुंतणे ] स्थ्री> १ गुंतायुंत: 
* * अडकल्याची स्थिति, थांबणूक . 


गुंतविणे , गुताविणें [म०*गुंतगे? चे प्रयोजक 
रूप ]ल० क्रि० £ घोटाळ्यांत घालगें, २ अडको- 
विणे; थांबविणे, 

गुंता, गुता [ म० गुंतण , पु८ ८ अढथळा; 
प्रतितरध, २ यांवणूक; खोळवा. ३ अडचण; पंचा- 
इतींची स्थिति, ४ गुंतागुंत, ५ केद विचरले 


: असतां त्यांतून जे केश गळून रवि तुट्रन फणीला 


अडकून येतात ते संमुच्चयानें. ३ कणसे झोड- 
पून काढल्यावर जमीर्नावर जो केरकचरा पडतो 


; तो. ७ सुतक; मृताशोच., &गुंतागुंत, गुतागूत 


स्त्री० १ सुंताडा; पका पदाथांचे अनेक भाग किं० 
अनेक पदाथांचे भाग एकमेकांत घोटाळणें किं० 
गुंतणे, गुंताड, गुताड स्त्री०, न०, गुं (-यु-) 
ताडा, पु८ धोटाळलेपणाची स्थित; गुंतारीत 
( वर पहा ). 

गुतारुता, गुंतारंत। पु० अडथळा, खोळता 
(क्रि० पडणे, घालणें ), 

गुत्ता पु. दारू गाळण्याचा किं० वि 
ण्याचा मक्ता, २ दारू विकण्याचे दुकान, 

गुंथर्णे वर * गुंतणे । पहा. 

गुश्रवागुथव वर ' गुंतारुंत * पहा, 


का- 


गुड [ सं०] न: प्राण्याने भश्चिलेल्य! क 
जटरार्याचे संस्कार होऊन रदी भाग शारारा 


ज्या द्वारानें वराहेर पडतो तें द्वार; अपानदार . 
& गुदद्वार न० वर “युद'चा अर्थ पहा. गुंदुरोग 
पु० गृुदास झालेला कोणताही रोग. गुदांकुर, 
गुदकाल, गुदाशं पु० मळव्याध . गुदम्रह, गुद" 
स्तंभ पु० मलावरोध , गुदभ्रंश पृ० गुदद्वारांवूर्न 
आंतडें बाहेर येणे, 


गुदयुद 


गुदगुद (-दी ) स्त्री कंड, खाज, 

गुदंगुद, गुदपुळी स्वी १ शरीरास दोम्य 
दस्तस्पर्श झाला अत्ततां हसण्याची प्रव्वात्ते होते 
नी. २ आनंदाची वार्ता ऐकून किं० कांही सुख- 
दाथक विचार मनांत येऊन हसण्याची प्रवृत्ति 
द्ोते ती, & एकांद्याला गुदगुल्या करणें 
वयाच्या अंगांत ( विशेषतः पोटांत ) बोटें घुप- 
-यूज्ञ त्याला हसावयाला लावणे. 

गुद्ड पु.० रदी रेशीम. 

गुदडणें, गुद॒डा पुढें “गघडण;' ' युवडा 'पहा , 


५५८७ 


गुदमरणे, गुदूसुरणें अ० क्रि ५ दम कोंड- । 


ऱ्यानें किंग्थासोच्छवासाला पूर्ण अवतर न मिळा- 
ल्यानें व्याथित होणें. २ कोंडलेल्या हवेंत फार 
वेळ राहिल्यामुळें व्यथित होणे, ३ खेळती हवा 


अस्वप्थ होणें, 

गुदम(-मा-)रा [ म० युदमरणें ] पु० कोंड- 
ळेल्या हवेंत फार वेळ असल्यामुळें 1० उन्हाच्या 
झळयासुळ वाटते ती अस्वस्थता. 

गुदरणें [मागें 'गुजरणें)५दा]स०क्रे० (कोणा 
इसमाला कोणे एके स्थानीं ) स्थापित करणें, २ 
( कांहीं वस्तु कोणेकांच्या ) हवाली किंग्स्वार्धान 
करणें, ३ (काल) घालावेणें ० लोटणे. अ०क्रि० 


2 एकाद्यावर एकोदे संकट र्के० प्रसंग येणें किं० . 
ञढवणें. २ (काळ) अतिक्रान्त होणें किंवा उल- , 


ट्रन जाणें. २ संततार॥दिकांत गुंतणे. » नाहासें 
होणें; गत होणें, ५ मरणें. 

गुंदरणें अ० फ्रि ६ चिखल इ०्नी लिप्त 
होणें; उग्हेणांन गुदरलेले पाय ह्या दिवाणखान्यांत 
आणू नको .२ दुर्ग्यसनामध्यें गढलेला अत्षणें,३ प्रप- 
चाच्य़ा खटरकींनी जर्जर झालेला असणें, 

गुदृस््त, गुदस्ता ( फा० गजपताहऱ्यगेलेला ] 
वि गत, गेळेंला; उ० माह गुदस्त; उ० युदस्त 
झाल, & साल गुदस्तां क्रि० वि० गेल्या वर्वी , 

गुदारा घु० मार्गे " सुजारा * पहा. 

गुद्दा, गुध्या पु? मुर्ठानें मारलला रट्टा ॥८ 
डोसा ।कि० तडाखा, 

गुघडणें ख० क्रि० इकडे तकडे फेकून, खाली 
अर उडवुन किं० भल्याच रीतीनें य्रोजून ० 


गस 


भोगून नासणे [किं० विघडंविंगें किं० बहुतेक निर 
पयोगी करणें. २ माणूस जनावर इ०ना फार काम 
करावयास लावणें, 
गुघडा [ म० युवडंणे ] पु पदार्थ गुवडणें; 
पदार्थांचा दुरुपयोग करणें; पदाथोचा चोळामोळा! 
करणें. [( संगातांत ) . 
गुनकल्ली, गुणकली स्त्री” एक रागिणी. 
गुन्हा [फा० युनाहून्च्भपराव ] पु० अपरा; 
सरकारच्या करिं समाजाच्या काययाचें उल्लेधन, 
& गुन्हेगार वि० युन्हा करतो तो. गुन्हेगारी 
स्थ्ची० १ गुन्हा; युन्हा करणें. २ घुन्हा करणारा- 
पासून घेतलेला दंड. 
गुप, गुपची(-चू-)प वि० कांडी न बोलतां 


पुरेशी न मिळाल्या कारणानें जर्जर होणें. ४ | पना) स्तव. क्याच० ६: न काडा; 
कॉडलेल्या हवेत असल्यामुळे किं० उकाढ्यामुळें : कांहों हालचाल न करतां,मुकाट्याने.२ल्पूनछपून . 


गुपचीप न० मल्ंचें एक खाद्यविशेष. 

गुपटणें अ० क्रि० हातां :घेतलेलें किं० मर्नात 
आणलेले काम कसें पार पाडावें हें सुचेनासे 
झाल्यामुळें कच खाणें; कचरणें; आवंकणें. 

गुपटमार [म ०गुपट; सं०्युप्त;म ग्मार(मारणें)] 
पु० अंतःकरणास लागलेली किता, हुरहूर किं० 
काळजी;-जी बाहेरून दिसत नाहो [के० जी चार 
चौघांत प्रगट करणें योग्य नाहो, ' गुपित घाला ' 
हाही शब्द ह्याच अथाचा आहे. 

गुपित [ सं? युप्तन्लपललें, झाकलेले ] बि० 
१ गढ; लपलेले: दृष्टेतर्ततास न येणारे, २ लपवून 
ठेविलेली गोष्ट; रहस्य . 

म कात क 

गुप्त सं० यपन्ल्यांवेणे ] वि ( लपलल; 
आच्छादलेले. २ बाह्मेंद्रियांना अगोचर. २ राक्षि- 
लेला. पु० वैऱ्यांच्या नांवांपुढे लावावयाचें पद;३उ० 
चंद्रगुप्त. & गुप्त घाला पु० मंत्रतंत्ादि कृत्यांनी 
एकाद्यावर आणलेलें संकट. २ युप्त युक्तीने एका- 
द्यावर घातलेल संकट .२ दुसर्‍याची आवरू ,नोकरी , 
कौति, इ० वर युप्तपणें घातलेला घाला, किं० 
आणलेली घोरपड. गुप्तदान न० आपलें नांव प्रगर 
न होऊं देता दिलेले दान. कोहळा ३०्चे पोटो 
प्रोहोरा, पुतळ्या, वाटून ब्राह्मणांत जं दान 
देतात ते ,- हें दान किती आहे तें भथीत्‌ दुसऱ्या 
माणसास दिसत नाहो, गुप्तदृत पु० शत्रूच्या 


(, ०1 
ज्र 
ल्ला 


>>> 


इून्चाला - 
दसम: देर. गुत्तवन न? ? एकाधयाजवळ असल 
लपलेले घन; एकांद्याची लोकांना ठाऊक नसलला , 


संपत्ति.२ ए्कायाच्या अगा असलेली गायनवादनाढ. 
काळा (लाकांच्या दष्टोसत्तीस अद्याप न आलेला) 

गुति [खं० गुपून्लविणें] खी? १ सा, 
लपविणे, २ रक्षण. ३ भुयार, तळवर. ४ तटबंदी 
८. बंधन, कैद, ६ गलवताचा तळमजठ 

गती [ सं० गप्तन्ल्पलेलें ) स्त्री> काठीच्या 
पार्टांत भोक पाडून लपविलली लहानर्दा तरवार 
हीं काठी द्िसषण्यांत हातांत वराववाचा साधी 
काठी दिसते; तिच्यांतील तरवार उपयागाच वळा 
बाहेर काडून चापाने त्या काठात वसवाबयाची 
असते 

गुप क्र वि० कांहीं न वोलतां, उ० वा2 

० चीप बस ! अगदी कांहीं बोलु नका ! चाप ! 


गुंक सरा ० ८ शोडा कि० [ल्लयांच डातेयावरच | 


कळा विचरल्यान फणाठा अडकून जक्ररा रकिं० 


गुंफ [सं०) पु० ८ वांवणं; सुंफर्ग, २ 
वाहुभूपण. ४ कछा ( गालावरचा ) 
गुफटण, गुकाटण गुफटण गाफाटण ,गा।फ- 


टणें स० क्रि> ? धरणें, पकडणं, अडकावण 


ग्चना, 


पाहून चण्यासाठ) पाठविण्यांत भल्ला , 


'>"८८ 


|) 


रंघोटाळ्यांत घालणें; गुंतविण, २३ ( काढा काम | 
कससेंत्रसे रेट्रन नेणें; अप्तेलत्या सामसयरीन ॥क० साव- | 


नांनों गरज भागवून धेणे 

गुंफणी [म० रुफणें] स्त्री गफण्याची क्र्या 
खालीं  गुफणें ? पहा क 

गुंफणें [ सं० रफन्सगुंकग ) स० क्रे०्डारा, 
तार, इ० मध्ये फुलें, भणि, इं० ओंगून कांहीं 
विद्ठोधप्रंकारे संबद्ध करणें; उ० नथ, वुगड्या, 
इ० सोनार रफून देतो; ३० फुलें, पानें, दूवा, ३० 
गुंफून फुलारी हार करतो 

गरंफा [सं० )स्त्रा० १2 आंत रहातां यश्‍ल अस 
पर्वेताच्या पोटातील विवर; युहा. २ झाडाच्या 
फांद्या ३०ची योगी, तपस्वी, इन्ची झोपडी, ३ 
लतामंडप ( आरामासाठीं केलेला ), & साता- 
गुंफा स्ती ०: नाळकास पंचवटीताल सोतिला जथे 
लपवून ठेविलें होतें तें डोंगरांतील विवर . 

गुफोरणे [ म० रुफे ] स० (करे घाईघाईने 


। 
। 
| 
। 
| 
। 


, आक्राह्यांत 
गं वळ सघ थर ळ्वब्य का? 1 अ. ज्य... जे के. 8. 2 क्रांदा 
तवळ येतात ते समुच्रानें, २ युतवळ व्या; । चिन्हे दिसणे, मेघांचा गुबारा पु “मेवांनी आकार 


गुमास्ता 


( कांही काम ) करून टाकणे; करसवस करण 
गुंफित ( सं० युंफन्युंफश ) 1१० गुंकिलेल 
गुंफोंव [ खं० गुंफ; म? रफ । व८ फ़ 

वनविळेला ( माळ, हार, ९० ) 


गुबकणें स० क्रि (प्कायाला) रट च विणें: 


। त्यांची कणीक तिंबर्णे त्याला कुत्रलणें किं” वुकलण 


गुबगुबीत ब्रि० लट कि० ठसटश[त (अंग) 

गब्नारणें अ० क्रि2 उन्हाने ०८ उकाड्यान 
अस्वस्थ होणें 

गवारा, गुभारा, गुबार पु० २ ५!टांत वातान 
घरळेला फुगवटा; ( पोट ) डब्ध होण, २ पृ 
जमून गळू रटाटणें, २ एकाचा माणसा।वपया नुप- 
पणे मनांत ठेविलेळें वेर; एलुनस. ४ मेवांचा आका- 
श्ांत जमळेला समुदाय (पाऊस न पडता १, ८ 
उकाडा, उमा. ६ रोक ( ठणकत असेलल्या 
अंगाला दिलेला ), &पोटासध्ये गुबारा 'वरण 
वातानें पोट फुगणे, पावसाचा गुवारा घरण 
मेध्र जमून पाऊस सुरूं होईल तर! 


> 
“च 


कोंदणें (व्र ब्हावयाच्या अगोदर) 


गुम [फा०] क्रि वि १ स्तब्ववण निश्चल 


। पुण मुकार्यामे २ हरवलल्या ।स्थतात न साप 


डेळ अद्य स्थितींत 
गुमगुमित वि वर ' घुवरावीत * पढ! 
गुमट पु० वुगट आशी 
गुमठा (-डा ) पु० मदन र्व पखंबाज यांचा! 
गुमशुद [१1०७भन्ररवलेला; पुदून्या 1 |- 
० हरव£ळ!- न साडेता किण ब्रपत्ता झाला 
गुमा पु० जमीन इ. चा भाडपट्टा 
गुमान [ फा०] पु० १ परवा, काळा 


तुम्दासारख्या श्रीमंतांना शभर रुपायांची कारच 


ट्रा त 
गुमान १ २ तोरा, ताठा, दिमाख, २ "४ 
पणाची दत्त; संगाय, &गुमानांत ठेवणे ( बन्न 
राखण ) सौदग्व स्थितीत जेवणे [धम ठंबण 


गुमानी वि गर्विष्ट, अभिमानी , ैरताज 
गुमास्तगरी स्त्री० खालीं * उमारता 
गुमास्ता [ फा० रुमापताह ) पु? 

काम आपण न करतां तें करण्यासाठा 

त्फेने आपण नेमिलेला ॥किं० अधिक्रेत वै. 


गुरकणी 
व याक स्का ताय 


इसम; मुखत्यार; सुनींम &गुमास्ता(-श्ते-) 
री छा उमस्याचिं काम, ओआभकोर, तरट र्जा 

गरकणी [ म० यरकणें ] स्था? युरकण्याचा 
व्यापार; खालीं ' युरकण * पह। 

गुरकणं अ० [र्क्त ( व्याघ्रादिकांनी ) वाका 
आवाजांत आरडणे; गजण 

गुरका ( -क्ग्रा ) वि० मोठमो्याने आणि 
आवेशाने त्रोहणारा [ (क्रे० वण) 

गुरका पु० रागाचा डॉट्का फणकारं; आवंदा 

गरक्ावणाी ( म< युरकावण ] स्त्री ९ आव 
शाने मोठमाठ्यानें ओरडून बोलणे; क्रोाच प्रक टी 
करण: धमकी. २ रागाने डाळ वटारण 

गुरकावणे अ० क्रि” ९ क्रोथान ओरडणं 1१० 
मोठमोठ्याने वालण २ धमकी भरणं, २ डाळ 


दम भरण्यासाठी ) 
गरकी, गुरकार्ड स्वी० मागे 'यरकणी' पह! 
गुरखी पु० खाली ' युराखी * पहा 
गुरग(-गु-)टणें स“क्रे०्वलखादिकांना लपवत 
गुरणुडी खरी” मागें * युड्युडी , पहा 
गरगुर(-रां) क्रि ववि० उस्छर असा आवाज 
करून 


युरमळणें 
वया सया क काका 
हंस्थांन; उ मूल मातेच्या कुशांत गुरखशी मारून 
निजले 


गुरगूज _ फा० अर ] पु० जिला लाख- 
डाच्या लहान ल्हान सांखळ्या उसावल्ल्या आहेत. 
अश्री काठी ( जी काहा जात।च भिकारा [भिक्षा 
[गतांना वाजावतात ) 
गुरघुस कि० वि० धारत 
गुरचरण ( म० 
चरतात जेथें तें कुरग 1१० ता मद २ 
बिश्िष्ट ळुरणात "क, गात 


( पडणं, निजणे )- 


गरूं--चरणें ]) स्त्रा० १ उर 
युर 
ववरण्याबर्दलळ 


. यावे लागतात ते पैसे. ह्या अर्थानें गुरचराई स्व्री० 
असताही शब्द आह 


गरचराई [म० वरून चरणे-ओड (प्रत्यय) ) 
स्त्री० दुसऱ्याच्या मालकाच्या कुरणांत आपला 


युर चरण्याच्या परवानगीव६ल करणाच्या माल-- 
बटारणें ( एकांद्याला भीति दाखविण्यासाठी व.० । 


गुरणुर(-रा) स्तरा? 2 युरंयुरें असा आवाज । 


( ताडान केलेला र्के० पाटात वाता]डिकांना 
होणारा ). २ चेरफड, परयार 
गरगुरणा स्त्र!० वर * गुरगुर ' पहा 


* 'वेणें, ुंडाळणें, ।कॅ० न दिसेसा करणे 


गुरगुरणें अ०क्रि० रागाने कि ०अतंतुट्र्पणानें ' 


तोंडांतल्या तोंडांत बोलत राहाण 
कारणांमुळे पाटात गुरंगुर असा आवाज हाणें. २ 
याप्रादिकांना निसर्गतः ।र्व० रोगाने घक्यांतून 
गारंगुरर असा ध्यान काढणें, ४ रागाने चरपन्डण 
पोट गुरारण 1१० पाटात 
कारणांमुळे पीटांत गुरंयुर॑ अता आंबाज हाण 
शक्ताद्याच्य़ा अंगावर गरपुर 
त्याला रागे भरण 
गुस्णुराट (म? 
गरगर्रात व 
(डोळे). २ फुग 
३ सुजलेले ( 


| गुरयुरत राहाण 
गुरयुरण ) 


ली (पोळी, भाकर! ह, 


२ अप्चनादि । 


गुरगुरणें अपचना दि | 
: झाकले जाण्याची स्यात. २ 
]ुरुरणें चरफडत बोलून । 


पु० ए्कपारष् | 


, उग्रपगें कि० रागानें वटार- , झालेला ( आंब्रा , पेरू, इ०फळ ) 


काला दिलेला पेसा 
गरजी पु० एका विष्ट जातांचा ठता 
गुरदंड [म० थर न-दंड-(कोठीसारखा वाट) 
पु० थरांची वाट ( विशपतः डोंगरावरील ) 
गुरदा [ फा० गुरज ] पु० लोखंडी सोटा - 
गरदा [ फा? यरदाह. ]पु० मत्राशय 
गरदा [फा०गिरद्‌] पु० पातळ परोळी;चपाती 
गरधळ(-ळी) स्थी० विंगामरती; ढाडगारचा. 
कृत्ये ( क्रि? मांडणे, लावण, घालण ) 
गरपटणें, गुरफ(--फा-)टणें स० क्र ? 
चरगटे गुंडाळणे, २ पाने, फांदया; इ०्मेध्य लप 
३ दोरा». 
० गुंतविणे, ४ बोटाळ्यांत घालण (क० पाडणे 
"५ ( पदार्थ ) भलत्याच ठकाण ठंवणे, अ०क्र” 
१ अन्य पदार्थात घोटाळणें [र्कि० आच्छादला जाण.. 
२ न दिसेसा हाणे, > अुतण 
गुरफ(-फा-)टा, गुरप(-पा-)टा पु० ८ 
गुंतायुंत; अंतलेपणाची स्थात. * अन्य पदाथातः 
घोटाळा; पंचाईत ;५च 
गुरेभळण अ० क्रि? आंत्रा, पेर, ₹०फळांना 
कदस येऊं लागणे 
गुरुंभा वि० ५ दरेस येऊं लागल्यामुळे गोड 


गुरमळण अ० क्रि १ तोडातल्या तोडात 


तालण; अस्पष्ट रीतीने शब्द) चार वरून वालण,. 


) १ आअ[वंवात [लग कनरत क यनरन तराळण 


युरना पु०, गुरमाई, गुरमी स्त्री> ८ ( दारू 
:याल्यानें, तारुण्याने, विद्वत्तेच्या ८ 
काराच्या [के० पेशाच्या जोरानें आलेली ) रग, 
मस्ती, उन्त्तपणा, ताठा ,» इ०. २ ताप भ& 
'हागण्याच्या तमयी अंगावर येतो तो तजेला, ३ 
रागाची लहर; रागाचा आत्ेश. » जागरगामुळें 
डोळ्यांवर चढते ती लाली, 
गुरव पु० १ हिंदूंची एक जाति किं० त्या 
जातीचा इत्तम, २ शंकराची पूजा बाह्मणानें 
करावयाच्या अगोदर जो ब्राह्मगतर प्रथम त्याची 
पूज करतो तो. &गुरवकी स्ती यरवाचें 
कतव्य; युरवाचा हक्क, आवकार किं० मान. 
गुरव पुंज पु८ शेतकऱ्यांकडून गुरवाला मिळतो 
तो भाग ( धान्य, पैसा, ३०८ ), 
युरवडा [म० युरव] पु० गुरव (तिरस्क्रारांत). 
गुरवडा [ म० थुरूंन-वाडा ] पु यरे वांवा- 
"अयासाठा केलेहें छप्पर , 
गुत्वळी खाला * युल्ळी ' पहा. 
युरवीण सरा» युरव जातीची त्रा. 
गुराखी(-ख्य़ा) [म० युर--राखणे:- प्रत्यय) 
'पु० युरें राखगारा. &छगुराख्य़ानें गुरें टाकली 
उदहणून मालक टाकील काय़ ? भाडोत्री वुडीनें 
काम करणारानें काम सोडलें म्हणून खर्‍या कळ- 
'कळीने काम करणारा तें वंद करणार नाही, 
गुराब स्त्री८ £ लढाऊ गलव्रत. २ व्यापारी 
मालाची नेआण करणारे गलत्रत, ३ उततारूंल्ची 
नेआण करणारें मोठें गल्वत. 
गुराळ [ म०८ गूळ --आल्य ] न८ ८ उसाचा 
"रस काडण्याचें यंत्र जेथें उभारलेले असतें , जेथ हा 
रस कढवून ढेपा केल्या जातात ; आगि जेभेंह्या 
रक्तासंत्रंथार्चा इतर कामें केला जातात ती जागा. 
२ जेथ्रे उत्ताचा रस काढून गिऱ्ह्वाइकांना किरकोळ 
अपाणांत विकला जातो ती जागा किंव तें दुकान, 
केशुराळघर आणि लगीनघर बरोबर कलकल, 
गडबड, धावाधाव, अनेक माणसांची गर्दी, ३० 
नाबतोंत गुऱ्हाळवर आणि लगीनवर हो दोन्ही 
- सारखाच. 


मुरु 


पक, ७ उपाध्याय, ८ मंत्नोपदेशक, ९ ब्रहस्पति, 
देवांचा आचार्य, १० ( ज्योतिष १ सूर्याभोवती 
फिरणारे जे गह त्यांपैका एक; हा यह सर्यांच्या 
अगदी जवळचा आहे. ११ स्फोटल्प देवींचे 
योगानें अंगावर जें उठाणूं उठते तें. वि £ जड 
( वजनाने ), २ जड ( पचवावयाला ), ३ 
विशाल, ४ तौत्र, अत्यंत. ५ दोर्घ, लांत्र, ६ 
शक्तिमान्‌, ७ महत्त्वाचा, ८ पूज्य, वंद्य, ५ अर्ध- 
पूर्ण, १० अभिमानी, १९ द्विमात्रक वर्ण ( छंद: 
शाक्वांत ); उ० “वक्र ? ह्या शब्दांतील पहिले 
अक्षर उरु असून त्याच्या दान मात्रा गणल्या 
जातात; लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं श० मवील पहिली 
चार अक्षरें आणि दहावे अक्षर हा. युरु आहेत. 
& गुर्वथे पु.० युरदक्षिणा, गुरुकुल न० ९ युल्ये 
गृह, २ युरगृहार्चा शाळा, गुरुचर्था स्त्री० गुरूजी 


: सेवा. गुरूतह्पग वि आपल्या गुरूच्या पत्नीक्चा 
: 'यभिचार करणारा (शेथ्य ). गुरुवार, गुरुवासर 


वामन आती 


पु८ आठवड्याचे जे सात दिवस त्यांतील वुष- 
वाराच्या पुढला आणि शुक्रवाराच्या मागला 
दिवस; ह्याला ' ब्रहस्पतिवार ? अले दुसरें नांव 
आहे. गुरुश्रति स्थ्री० गायली मंत्र. गुरुकिल्ली 
[ म॒० युरूच्या हातांतील किला ] स्त्री १ 
गुरूने केलेला उलगडा; गुरूने सांगितलेला मार्ग 
किं० दाखविलेली युक्ति. [ म० गुरू (श्रेष्ट): 
किल्ला ] स्त्री» १ महत्त्वाचे सावन ; उत्क्ष्ट उपाय; 
कांदा मूल्यवान ध्येय मिळविण्याचा मार्ग. २ 
'छोक, वाक्‍य, भाषण, इठताल जे मर्म किट 
रहस्य समजल्याशिवाय त्याचा अर्थ पूर्णपणे 
समजत नाही तें मर्म किं० रहस्य. गुरुगम्य 
वि युरूनें सांगितल्याशिवाय जे समजण्या- 
जोगें नाहो असें गुरुत्व न० जडपणा, गुरु- 
त्वसध्य पु० पदाथोचें वजन ज्या बिंदूपाशी एक- 
वटलें आहे असें समजता येते तो ; युरत्वाकर्षणा'चा 
केंद्र, गुरूत्वाकर्षण न० विश्वातील वस्तूंचे परस - 
राकर्पैग, गुरुदक्षिणा स्त्री ० थुरुनें शिकविलेल्या! 
विथेबद्दलत्याला जे पारितो पिक म्ह० बाझिर्शा दैतात 
तो, गुरुपुन्न सु० १ युरूनचचा मुलगा, २ ज्यांन 
संताचा उपदेश घेतला तो त्या संताचा युरुपुत्र. 
पुरूषसादू पु. १ गुरूची आपणावर जिती 
कपा; युरूनें आपणावर केलेली मेहेरबानी. २ य 


आपणाला शिकविलेली विद्या, कांशल्य, इ०. २ 
'गांजा, भांग; तंत्राक्लू (मित्राजवळ मागतांन[); उ० 
ब्रिडा खाऊन त्याचें चर्वण झाले, आतां युरुप्रसाद 
यंऊं द्या ( म्ह० तंबाखू दया ), गुरुबंधु पु० 
एका गरूचे जे शिष्य ते एकमेकांचे गुरुबंधु. 
गुरूमंत्र पु० युरूनें शिकाविलेळी घुत्री किं० युक्त; 
अमुक रीर्तानें वाग अक्षी काणकानें कोणेकाला 
सांगितलेली मसलत, 

गुरूरी [ अ० गरूर ] स्त्ची० मगरूरी, ताठा. 

गुहळा [ खै० गरल ] स््री० चूळ, 

गुरूळी, गुरवळी, गुळवरी स्त्री: गुळाचे 
पुरण धालून केलेली पोळी. 

गुरू [स०गोवर] पु० गोवर ,देवी ,३०चा फोड 

गुरू न० गाय, वेल, रेडा, हा जनावरें. &गुरूं- 
ढोरूं न० शिंगांचीं जनावरें सामान्यत 

गुरूळ पु०८ शत, बांधण, ६३० चे बांघात 
आंत पाणी वाहून जावयाजोगें खेकडा इ० नीं 
पाढलेले भोक, 

गुरोडा [ म युहूंन-जाडा |] पु० युरें बांधाव- 
याची जागा. [ म० गुरव ] पु० गुरव जातीचा 
अ्तम ( तुच्छतेने ), 

गुरोळी स्त्री० मार्गे “ गुरवळी! पहा. 

गुजर पु० गुजराथ प्रान्त किं०तेथील राहिवाती 

गुविणी [सं०] स्त्री० गरोदर त्री; गभांरशी 

गुऱ्हाळ न० मागें “ युराळ * पहा 

गुलअनार [फा०] पु० १ ढाळिंबाचे फूल, २ 
धक रंग. ३ यया रंगाची शालजोडी, ४ एक झाड, 

गुलकणे अ० क्रि खिरळणें; रंगेलपणानें हसणे, 

गुलकंद [हिं] पु० युलावाच्या पाकन्यांत 
खडीसाषर धालून झतोपचाराच्या उपयोगाचे जें 
ऑपिप्री द्रव्य केलेलें असते तें 

गुळकातरी स्वी दिव्याचा कोळी कातरा- 
वयाची कातरी. पुढे * गूल ! पहा 

गुलकावणी [ फा० युलगल्ब्रलार ] स्त्री ० 


1... ह 


ढोंग; फस्तवगूक रके ० फप्तविण्यासा ठों केलेली युक्ति 


क्रोगेकाला फपतविण्यासाठा कलली हालचाल [कॅ ०' 


केलेला आविभ,व 
गुलकावणें स० क्रि खोटा आवि्भांव करून 


एकादयाला फसतावण 
गुलकी स्त्री» रंगेलपणार्चे हास्थ; खिदळणे 


२५ 9 4 


मुलमेख 


गुलकेश [ हिं० ] पु० एक पुव्पविशेष 
गुळखरा (-रू) पु० एक झाड 
थुल्गुलाब [फा०] पु० युलाबाचें फूल. 
गुलगुलींत वि० मऊ (गादी, मुलाचें अग ,₹०) 
गुल्छबू (-ब्वलु) [ फा० गुल्पव्वू ] पु७ एक 
नाजूक आणि मधुर वाताचें झाड किंवा त्याचें पुष्प 
गुळजाफरी [फा०] स्त्री० एक फलझाड 
गुलजार [फा०] .वे० सुंदर आणि नाजक 
गुलटांप पु० एक फुल्झाड आणि त्याचे फूल 
गुलडा पु० कोष्टयाच्या मागाचा एक अवयव 
विशेष, 
गुलतुरा पु० एक फुल्झाड 
गुलदस्त [ फा० युल (फूल)--दस्त (हात) | 
पु० वाटोळ्या गंजिफांच्या डावांत तिवा खेळणारां- 
पँकी ज्याला मागल्या डावांत कांह. पानें देणें 
झाल असलेल तो पुढच्या डावाच्या वाटर्णाच्या 
वेळा तितकों पानें न बघतां आणे येतील त्या 
क्रमान जशोचीं तर्शाच दस्तांच्य़ा रूपानें जमीनी 
वर पाल्थी ठेवांत जातो. ह्या पालथ्या ठेविलेल्या 
पानांना * गुलदस्त ? ह्मणतात, युल्दस्तांत कांहीं 
वेशष उपयोगाचा पाने आपणाला मिळतील अल्ला 
याचा समज असतो, गुलदस्त म्ह० मूल्यवान्‌ 
वस्तूंचा गुप्तपणे हातानें केलेला संचय. &एखादी 
वस्तु ( ० विचार, ० बेत ) गुलदस्तांत 
ठेवणे तो मूल्यवान म्णून ती योग्य समय येई 
तोपर्यत युप्त ठेवून आयत्या वेळीं बाहेर काढणें 
गुलदान [फा० ] न० बंदुक पेटविण्य[साठा 
जळता काकडा जीत ठेविलेला असतो ता लोखंडी 
पेटी, 
गुलदावदी फा० ] स्त्रो० एक फुल्झाढ, 
गुलनार पु० एक फुल्झाड आणित्माचें फूल. 
गुलपणें, गुलफणें अ० क्रि० भाषणांत किं० 
कांहीं हालचालोंत खळणें [कं अडखळणे, २ 
रेकत रेकतत बोलणें ३ फंगडेपणानें चालणे. 
गुलबदन [ फा० ] पु० १ एक रंग, २ ताप- 
तयाचा एक भेद, [ त्याचें फूल, 
गुलबस, गुलबास स्त्री० एक फुल्झाड, न० 
गुलमेख [ हिं० ] स्त्री पसरट डोक्याचा 
लहान खिळा. 


गु्वेल पु०. स्री» एक वेल 

युळूहवस ,गुल्हॉस[फा० स्त्री नाना प्रकारच 
शोक करेण्याचची प्रवत्ति ० इच्छा &गुतललहासा 
(-शी ) वि० पेसे खर्च झाल्याचा परवा न 


५७२ 


1 
1) 
1) 


करता नाना प्रकारचे विषयापभाग घेप्याकड . 


ज्याची प्रवृत्ति आहे 
विलासी. 

गुलाडी स्थीकोध्याचे एक साधन क्रि2आउत. 

गुलाब [ फा०] पु० सुगंधा पुप्पविद्ठोप, 
& गुलाबी वि> चुलाबाच्या रंगाचा क्रि 
वास्ताचा, गुळाबदाणी स्त्री?, गुलाबदान न? 
संमान्य गृहस्थाच्या अंगावर दिंपडण्यासाठां 
शुलात्रपाणी ज्या सुंदर नक्षीदार पात्रांत घालतात 

गुलाबाच फूल न० १ नाजूक आणि सुंदर 
मूल, २ प्रेमानं ज्याचें जतन केळे प्राहिजे ० 
काळजापूवक ज्याला जपले पाहिजे असे मल 

साणूत, ॥क० पदार्थ, गुलाबछडा, गुलाब 
खा सुलाच एक खाद्य, गुलाबी जांब पु० जो 
मातून तांबडा किं० तांबूस असता. असा पेरू 
युलाबा झाप स्त्रा2 थंड हवेत विशेषतः पहाटेस 
लागते तो झोप. गुलाबी थंडी स्त्री > हवेतील 
खकारक [कॅ० सुखदायक थंडी; * झोंवरी शेंडी ? 
याच्या उलट 

गुलाम | अ० ] पु८ ८2 दास विक 
घतढला मनष्य, २ शिवीचा दाव्द, ५ चंगवांनचन 
गाजेकाताल सहावा रंग, ५ लडिवाळपणानें मुला- 
संबंधानें योजावयाचा शब्द &गुलाम!गरा स्था 
* युदामाचा स्थिति, २ ल्वाडी , ल्वेगिरी गुलाम 

दा पु० १ युलामाचा पुत्न, २ शिर्वांचा शब्द 
गुलासडा पु० ९ युलाम ( तुच्छतनें ), २ मुला- 
संबधान प्रेमाने योजावयाचचा रार 


गुलाळ खु० बाजरा, नाचणी, इचे पीठ 
तंगी रंगाने तांबडे केलेले. ह रागाळार्चि शोभा 
वाढवण्यासाठी जमीर्नावर घालतात कं० आनं 
दाच्या प्रसंगा हवत कि 
उवळतात. &गुलालगोटा 
कवचाचे चेंडू 
ज़ेञअ 
त्ताते 


असा: विषयासक्त; सैनी: 


च्या पसगा एकम्नेकांच्या अंगावर फेक 
भः चेंडू थाडवया स्पश्ानि फुटतात 


एकभकांच्या अंगावर | 
उ० लाखचं पातळ , केरण्यासाठां बाडांत जें पाणी घेऊन तें विरोध 


यांत युलाल | २ 
>पात थुलाल भरलेला असतो आणि | प्रकार हालवून नंतर तं थंकून टाकतात ते, २ 


गुळणा 


म्हणजे जिकडे तिकडे गुलाल 


| लाच्या रंगाचं लुगडे. 


आणि ते फुटले 
उवळता 
युलाला वि्युलालाच्या रंगाचा, स्थ्री० यला 
गयुळा [फा०]स्व्री०पोवळे(समुद्रांत सांपडत तें). 
युळुगा वि ठेंगणा आणि लट, लहान आणि 
नुटगुटात (माणूस, मूल, प्राणी ).मागे 'कुठुंगा'पढा 
गुल्फ [ खं० ] पु० पायाचा वोटा. 
गुल्म [खं०] पु०, न० 2 झाडा. २ संन्याचा 


पक तुकडा ( ४५ पायदळ, २७ घोडदळ. ९ रथ. 
आणि ९ हत्ती ). ३ किला दुग, ४ पाणथरा 
(पाटांत विशिष्ट ठिकाणीं होते ती गांठ), “५ चोंक 


क चोक]वरचे रक्षक संमुच्ययानें, दनदाचा घाट 
युल (हिं८] वि2 आत दारू पिऊन झिंगलल| . 


गुल्हर वि? गडद तांबडा नावडा लाळ 
युवाड स्त्रा2 हगंदारीची जागा 
गुवेरें न० चुवानें लडबडलेळे (चर युट, 


गुहा ( खं० ] स्त्री० ८ गुहा, २ खड्डा. 
वहयुहाशाय पु० ८ उंदोर. २ युहेत राहणारा 
प्राणी ( वाध, सिंह, लांब्गा, १0 

युह्य ( सं० गुहऱ्च्ल्पावेणें, आच्छादणें ] वि 
“ युप्त. २ गूढ, ३ एकान्तांतीळ, न० ८ रहस्य: 
गयुप्तगाष्ट, २ गुद जननोन्द्रिय 

गुळखाबरें पुढे : गळ ! मध्ये पहा 

गुळखा स्त्रो० गुळख न८ » दावे द०ते व्रिर- 
ड्यात आडकावावयार्चा जी गोर्टी किं० गांठ ती 
२ दाव,-विरड आणि हे गोटा क्र गांठ मिळून 
३ स्त्रियांचे एक शरांभपरण 

युळयुळ थापडी स्त्री ० स्पष्ट श्रव्दांना एकाद्या 
वषयाचा किं प्रश्नाचा निवाडा न करतां ता 
साधम स्थितींत ठेवणें स्पश्ट शाब्दांत न सांगितले 
निकाल 

उुळगुळीत वि साफ, तळ ( पृष्टभाग ): 
* खरखरीत ? हाच्या उलट 

पुळचट [ म. गूळ ] वि £ किंचित ग्रीड 
(खाद्य पदार्थ) रगोडगोड (बोलणें) २ थापबाजीचा - 

गुळणा पु० गुळणी स्त्री2 ताड स्व्चव्ठछ 


पडतं ते ( एका- 
आम्ल- 


डातून जे विक्काताविशेपाने रक्त 
खपचे ); क्र कणे, थुंकून टाकणे, ३ 


गयुळवता 
गेपेत्तानें घद्यांत जी जलरूप ढेकर येते आणि जी 
सुकून टाकावा लागत ता (क्रि० येणें). &गुळणा 
धरणे कांही युप्त गो॒ न बोळून दाखवितां खस्थ 
वलण, एकाद्या रहस्याचा गुळणा सोडणे 
रहस्य बोळून दाखविगें ॥० प्रकट करणें 
ळुवाच्या गुळण्या टाकण अयंत श्रीभंत असणें 
नानाप्रकारचे विलास करण्याची ऐपत असणें 
आणि ते विलास करणें, 
गुळधवा, गुळंघचा, गुळघिवा, गुळघुवा 
पु० पांढरा आणि तांबडा ह्यांच्या मिश्रणाचा रंग 
.वि० वरील रंगाचा. [ गळू. 


गुळंब(-भ) न०,गुळंबा(-भा) पु०न फुटलेले . 


गुळेंबा, गुळांबा [| स० गूळ--आंवा ] पु 
युळाचा पाक करून त्यांत कच्च्या आंब्यांच्या 
फोडी आणि वेलदोडे, केशर, ३० रुचीचे पदार्थ 
वाळून करतात तें खाद्य [गोड; गोडसर 
गुळमट [ म० गूळ ] वि युळाच्या चवीचा 
गुळमटणं अ८ क्रि ९ आंबा, चिंच 
कळांनीं गोड होऊं लागणें, २ आवंकणें; साशंक 
गं: कचरण. | ४० षातूच भाड. 
गुळमा पु०, गुळमी स्त्री: वाटी, वाडगा, 


०८ 


५७२३ 


तुपा- 
: एकाद्या विशिष्ट प्रांतांत पिकलेल्या युळीवर धेतात 


ज्वर 


गुळार [ म० गूळ--आलय] * युऱ्हाळ 'पहा 

गुळी स्त्री £ नीळ ( रंगाच्या उपयोगाचे 
एक झाड ) 

गुळा [ म० गूळ ] छी एक प्रकाश्‍ची साखर 
ही तांबूस मळकट रंगाचा असते.&गुळीतोळ पु० 


ता कर 

गुळा स्थ्ी०्शोचाचे समया 
व्राहेर पडत त (क्रि०उतरणं ), 

गुळी स्त्री० वाल इ० कांही द्विइल धान्ये मने 
धतल्यानंतर त्यांचे जे भूस पडतें तें;हे युर खातात 
२४गवत आणि गुळी हो सारखींच समजणे 
हलका पदार्थ आणि उंची पदार्थ यांना सारखेच 
ढबषण; हेरा आणि गारगोटी हां मूर्ख मनुष्याला 


युरद्षारे जे अग 


सारखाच वाटतात 


युळूब (-भ), गुळूम न०, गुळंबा पु०[स० 


' गृल्म ] ८ न फुटलेले गळू. २ झाडाला खांडावर 


' घार्गासतारखा उचवटा होता तो 


पाणी; गूळ धाळून गोड केलेले पाणी 


गुळमुळणें, गुळमळणें अ० क्रि 2 कचरत ' 


० भीत भीत बोलणें; २ साशंक वृर्त्ताने बोलणे, 

३ संदिग्य रीर्तानें बोलणें, ४ अस्पष्टपणे ओोलणें 

न गुळमुळीत वि० सांदेश किं०अस्पष्ट (भापण) 

वोलणाराचा भाव निश्चितपणे ज्यापासून कळत 

नाहीं अक्ल ( भाषण ). 
गुळवणी [ म० गूळ -पाणी ] न० ८ गुळाचें 

याणी, २ ज्यांत पदाथविशषाचा स्वाद, रुचि 


-इ० आलेल नाही आणि ज केवळ गोंड असें पातळ : 


1 तें ( चहा, भांग, पन 
“< गुळवणी! हा शब्द त्या खाद्याला निंदेनें लावतात . 
गुळवरी, गुळोरा खी० घळाची पोळी 
गुळवेल स्त्री एक वेली; हिचे सत्त्व ज्वरावर 
औषध म्हणून घेतात 
गुळन्या [ म० गूळ ] पु० उसाच्या 
ळांत उस्ताचा रस कढावण ३० कामावर 
करणारा इत्तम. 


नुऱ्हा- 
दखरख 


? २९० ); ह्या अथाने ! तील शरीरपोपणाच्या उपयांगाचा अंश शरीरांत 


३२३ तोडगळ 
गुळ माग * युध ” पहा व 
युळाणा [ म गूळ--पाणी ]) न० ? नुळाचें 
२ ज्यांत 

पदाथाबशपाचा स्वाद उतरलेला नाहा आण ज 
नुक्तत गांड अस पय: उ० आजचा चहा केवळ 
गुळोणी 

गुळ्या माग * गळव्या ? पहा 

गुळय न० मासे धरावयाच्या जाळ्याला ज्यां 
शेशाच्या गोट्या बांबलेल्या असतात र्‍या प्रत्येक 

गुळहार मागे * गुऱ्हाळ ? पहा 

ग्रू[ लॅ० गूच्ययाण; विष्ठा ] पु० २ प्राण्याने 
( ववशेषतः मनुष्य प्राण्याने ) भक्षिलेल्या अन्ना 


राहून निरुपयांगी अंश जो गदद्वारें बाहेर टाकला 
जातो तो; विष्ठा. २ धातूंचा गंज, २ डोळ्यांच्यव 


: क्कोपऱ्यांतून ब्राहेर पडतो तो घाण पदार्थ &गुवाचा 
: भाऊ पाद आणि पादाचा भाऊ गू दोन्ही वस्तु 


गुळसर [ म० गूळ--सर (प्रत्यय ) ] वि० . 


गळांच्या चवीचा; किंचित्‌ गोश, 


सारख्याच दुगधियुक्त; दोन्ही ओगळच.. एकाच्या 

एणसाची किं०्पदांथांची गुकाडी करणें१त्यांती 
दोषाचा वारंवार निदेश करणें, २ त्याला काळिमा 
लावणे; त्याचा निंदा करणें.३त्याची दुदशा करणें 
त्याची नासाडी करणे. गू चिवडणें, ग डिवचणें 


ग््प्ज 


, अपमानकारक किं० लांच्छनास्पद गोर्शचा 
उल्लेख करीत बसणें. २ खरांखरांचा 
प्र स्किवडणें ( वेड्या मतुध्याचे वर्णन ) 
एकाद्यापुढे गू जाळणे ९ अंगांत संचरलेल भूत 
एलविण्यासाठी त्या'च्यापुढ खरोखरांचा ग 
जाळणे, २ त्याला अतोनात छळण ग्गू जाळून 
बर घेणे कांडी वाईट गोष्ट करून [नलज्जपणान 
फुशारंकी 1 मारीत नसणे गुचात घाडा टाकून 
कितोडा घेण १ कांददी वाडैट कृत्य करून स चे पारं- 
णाम भोगीत बसण. २ वाईट माणसाशी कलदद उप- 
स्थित करून त्याच्या शिव्या खात बमण (ह 
म्स्लृपणाचें कृत्य होय ). पुकाद्याला गुवावरून 
झोढणे त्याची अतांनात फजीती करणें; त्यान 
लेल्या दुष्ठ्त्यांचा त्याच्यापुढ पाढा 
स्तराचा निभेत्तना करण, गू माणूस पु०, 
ओंगळ , गलिच्छ, घाणेरा माणू" 

[ सं युद्य ] न० एकाद्रांच रहेस्थ क० 
गुत् गोष्ट, & निजगूज न० आपल रहेत्य 
आपल्या मनांतील युप्त विचार र्कि० अत 

गूड, गूढ न० कणसासकट असळ्ला जा 
थान्यांचीं तार्टे त्यांची परडी; उ० बाजरांच गढ, 
जोंधळ्याचचे गूढ, ३० 

सूळ [ख० गुदन्य्ल्यविणे झाकणे ] विर 
ज्याचा बोध होणें काठेण आहे असा ( छाका- 
दिकांचा अथे, बोल्गाराचा आशय, ३० )दुवीव 
न० १ दुर्बोध, अगम्य की० दुर्शय असा काक 
भाषण, इ०. २ उप्त गोष्ट, ३ ज्याचा उल्गडा 
करतां येत नाहीं असा प्रश्‍न, विषय, ४० 
४ कोंडे, & गूढ पडणें काठेण, दुव[ध, कि० 
दु्षेंब वाटणे, गूड उकलणें इतका वेळ 
समजत नव्हती ती गोष्ट आतां समजणे 
गूढचर, गूढपुरुष, एूढ्चार पु० शत्रूच्या 
हालचाली युप्तपणें पाहून येण्यासाठी पाठविलला 
इसम; हेर. गूढजन्र [ ख॑० गढ (लपलेला ) आहे 
जघ्र ( खांचाचा तांघा ) ज्यांचा असा ] चें ० 
लठ्ठ; मांतल; गुबगुबीत, गूढपादू [स॑० गूढ 
आहेत पाय ज्याचे असा ] पु० साय, गूढात्मा 
उ झाताजा, गुदोत्पक्ष, शुढज धु० अशात व 

जिन्न पुरुषापासून झालेला पुत्र 

गूत स्ट्री० २ गुंतारुत, २ गांठ. ३ फार पीळ 


न 


५७ 


वाचून | 


गूळ 


भरला गेला असतां दोरोला पडता तो तिढा; 
मेढा पिंपळी .४खळ्यावर तुडविलेला धान्याचा ताट 
नरे इन्नी खावयाजोगा अव्यवास्थतपण खळ्या- 
| वर पडलेला जो त्रारीवा लारीक तुंगससुदाय ता 
गूथ [ खै० ] पु०, न० १ वष्ठा ( विशपतः 
[नवी प्राण्याची ). २ झांढपलेल्या वान्याच्या 
ताटांच! केरकचरा 
गूथ स्त्री? कर ।त्रचरल असतां फणांच्या 
। दांय़ांना अडकून येतात ते वे. किं सुंतवळ 
। गूद्‌ ए० २ आग, जळजळ (पोटांत किं०त्वच- 
। वर उठते ती ), क्रि० येणें, सुटणे. २ आवे 
| जोर (पाक्सा'चा, आजाराचा , विजांचा , २० चा) 
। 
। 
| 
1 
॥। 


गूल पु०, श्ली० १ बंदूक इढ्चा ताड! इव्स 
आम्रे लाविला असतां शेवटां जो व.ळासारखा 
। आकार हातो ता. २ खळा इ० तापवून बठुळा- 
, कार जो डाग देतात तो. ३ खिळ्याचें डोके, खी? 
अक्रस्मात्‌ चोर, दरोडेखोर, इ०ची टोळी एकाचा 
गांवावर येत आहे अश्टी आवई आल्यावरून गोव” 
कऱयांनां आरडाब,आरडाव, धावर]व पळू लागाव; 


| अशी अवस्था , किं० तारांबळ ,्के ० चांदल, गूल . 


रणे मराल, दिवा, ३० मालविणॅ. गुलाखळा 
पु० वाटोळ्या माथ्यांचा खिळा किं० मेख 
गव्हगळवा  पु० गोंगाट; आरडाओरडा > 
गल्बला दिलटा डाग- 
गूलडाग पु० तापवून लाल केलेल्या लोखंडार 
गूळ [खै० गुढन्न्गळ] पु०्उसाचा रत ओल 
संयोगानें आटवून करतात तो पदार्थ, & गुळांच 
पु० सुळाच्या पाकांत आंब्याच्या फोडी झुरवून 
करतात तें खाद्य, गुळखोबरें न० ए० व? शकॉण- 
काला दिलेला लाच. २ शुष्क वचनें, २ थापब्राजी 
गुळखोबररं करणें फजीत करणे एुकाद्याच्या 
हाता ( कि० एकाद्याला )गुळखानर देणें.याठा 
फसविणे; गोड गोड बोलून त्याला वदा तिला 
कॅ० आपल्या हिताचे कृत्य करावयाला हाल 
गुळदगड, गुळधाडा पु० साधुत्वाचें ढाग कर 
णारा लुच्चा माणून, गुळ'च (-थॉ- -धि-५-ु-”) 
वा गुळदे (-घे-) वा वि० तांबूस रगात, 
गुळपापडी स्त्री १ एक पक्तान्न. २ युळांत पै? 
घाळून कढवून मुले जे खाद्य करतात तें. र परा 
अपराध करून समक्ष गांठ पडली असतां गोडगाड 


युध्च 


भाषणें करून एकाद्याला प्रसन्न करण्याचा प्रयत्न 
( क्रि करणें ), गुळपीठ न० मेतीचा संत्रंभ, 
गुळमारी स्त्ी० उसाच्या मळ्यावर बसविलेला 
कर ,-जो युळाच्या रूपानें द्यावयाचा असे 
वाण्याने आपलाच गळ 'चारून खाणं आपलें 
नुकसान आपणच मूखंपणानें करून घेणें. गुळाचा 
गणपांते पु० १ लठ्ठ, फोफशा, किं० दोंदाल 
माणूस.२ उ०राजाच्या प्रसादाने उच्च पदावर च 

लेला मूंखं माणूस, ३ गरीवं स्वभावाचा माणूस. 
गुळाच्या गणपतीला गुळाचाच नेवेद्य 
१ एकाद्या माणसाच्या मालकीचा जो पदार्थ, 
त्यांतूनच त्याला कांदीं देणगी देणें; गंगेचें पाणी 


ओंजळींत घेऊन त्याचेच अर्ध्य गंगेला देणें ह्या । 


प्रकारचा व्यवहार. २ राजाविरुद्ध तकरार आणि 
राजाचा जातभाई मित्र न्यायाधीश असा हास्या- 
स्पद प्रकार. गुळावरच्या माशा स्व्री> अ० व० 
एकाद्या माणसाच्या वैभवकाळीं त्याला धरून अस- 
णारे पण त्याच्या आपत्काळां त्याला परित्यागणारे 
लोक. गळ नाहीं तरी गुळाची वाचा असावी 
आपण गररींव असल्याकारणानें आपण कोणाला 
पक्कान्नांचें भोजन जेवू घाळून त्याचा सत्कार करूं 
शकलों नाहीं तरी त्याच्याशीं गोड बोलणें हें बिन- 
खर्चाचे काम आपणास करतां येतें तें अवश्य केले 
पाहिजे. गुळानें मरे त्याला विष कश्याला सौम्य 
उपायांनीं ज्याला ताळ्यावर आणतां येतें त्याला 
ताळ्यावर आणावयाला कठोर उपाय योजूं नयेत 

ग्रूध़ [ सं० ] पु०, न० गिधाड, गीध. वि० 
१ हावरा, २ विषयेच्छु. &गृभ्रपाति, गरूधराज 
पु० जटायु ( दशरथाचा त्र ) 

गृह [ सं० ] न० १२ धर, २ गृहस्थाश्रम, २३ 
( ज्या०) रात वि० ( समासांत ) पार्ळाव, 
पाळल्ला &गृहकर्म न०, युहुकृत्य न० घरांत 
झाडसारव इ०कामें ससुच्चययानें. ग्रृहपरवेश पु० 
१ नवें घर बांधून झाल्यावर त्यांत रहावयास 
जातांना करतात तो प्रवेश ॥किं० त्या प्रवेशासंतर- 
थांचा विधि. २ ल्म झाल्यावर नवऱ्याच्या घरां 
नवरीच प्रथम जाणें म्ह०प्रवेंश करण, ग्रृहबालि पु० 
वैखदेव. ग्रृहमेघ, ग्रहयज्ञ पु० १ गृहस्थाश्रमी, 

गृदस्थधर्म ( अभ्िहोल ३० ). ग्रृहमेधी पु 
शहस्थाश्रमी, गृहस्थ पु०१ गृहस्थाश्रमी, २ ज्यात 


1] - 
५4७४५ 


| 


राटण 


वायको आहे तो. २ जो भिक्षुक नव्हे ता. इ भला 
मनुष्य. ५ कोणी माणूत ( सामान्य संज्ञा ). . 
गृहस्थाश्रम पु०जनह्मचर्य,गाहस्थ्य ,वानप्रस्थ,ओ।ण 
संन्यास हे जे चार आश्रम त्यांतोल दुसरा. मागें 
“आश्रम! पहा गृहस्थाश्रमी वि «गृहस्थ; गृहस्थी 
वि०ग्ृहस्थाला योग्य; ग्ृहस्थांत आढळणारा(वाणा 
थाट, पोशाख, ३० ), ग्रृहकच्छप पु० स्वयं- 
पाकघरांतील पाटा (“पाटावरवंटा? ह्या नोडींतील) 
ग्रृहहछिद्र न०्धरांतील रहस्य किं ० उणेपणा; घरच्या 
माणसांपैक्ती एकाथाची कांहीं लाजिरवाणी गोष्ट 
( रांडवाजी, दार्वाजी, इ०). गृहभेदी; घरभेद्या. 
पु० घरांतील रहस्ये किं लाजिरवाण्या गोष्टी 
ज्याला ठाऊक आहेत असा मनुष्य. २ घरफोड्या 
चोर. ग्रृह्वविच्छेद पु० घरांतील सर्व माणसें मरून 
गेल्या कारणानें ग्रहाला कोणी मालक नाहीं अशी 
स्थाते. ग्ृहसंमाजंन न० वराची झाडसारव, 
सडा घालणें, रांगोळी काढणें, ४०काभें समुच्चयानें.. 
ग्रहांतर, गृहाभ्यंतर न० १ माजघर; २ घराचा: 
आंताल भाग, 


गृहिणी [ सं० ] स्त्री» ? पत्नी. २ घराची. 
स्वामिनी किं० मालकीण 
ग्रहीत [सं०] !वि० २ घेतलेले. २ रवीकार- 


_. 


२ 
लेळे, २ कवूल [के ० मान्य केलेलें 
गृह्य [ सं० ] वि० १ घरचे, धरासंवधाचे 
२ भरवश्याला पान्न; विश्वासु. २ पाळींव (१ पु , 
पक्षी, ३० ). &ग़रूह्याझे पु० दक्षिणा , गाहे- 
पर्‍याश्नि, आणे आहेवनीयाशि हे जे तीन 

त्यांतील दुसरा. 

गे उ० वा० अ० अगे ! 

रेंगणे, गेंगाणें अ० [क्रि० नाकांत वोल्णें. 

गेंगाणा, गेंगणा वि० नाकांत बोलणारा , 

गेंगरणें, रेंगारणें अ० क्रि १ धावरणें; . 
धावरून जाणें. २ पड्यामुळें नाकांत बोलणें. 

गेचक, गेचकळ न० १ झाडाच्या खोडाशी 
फांदीचा कोन;दुवेळकें. २दोन वोटांमर्धील कोपरा , 

गेक्षट, गेंझा वि० फारच लोचटपणाने कांही 
मना केलेली गोष्ट करणारा; लोचटपणानें कांहौं 
वस्तु मागत बसणारा 

गेटण, गेठण न० बेलाच्या गळ्यांत ठोकड! . 
बांधावयाची दोरी. 


गरम 


1 9 (१ 


गंट्म 
"पातळ वुरणूस 
गोठा जेठा पु० दटुगणावर बसून गढध्यापात्रीं 
सैन्हे| तगड्या वळवून इकडचे पाऊळ तिकडे 
आण [तकडचे इकडे जमीनीवर टेकन उपरणे 
रान्ढ] युडव्यांमांवती गुंडाळून मांडलली किं० 
लिली वेंढक,-हे एक प्रकारचे आरामाचे संस्थान 
अतत, & गेठा मारून बसण वर वणिलेल्या 
“संस्थानांत बसणें 
गोठा पु० खंडोवाच भक्त गळ्यांत 
आणि जाडी भूषण धारण करतात तें 
'गेंडकणें अ क्रि आंबा इ० फळांना 
येऊं लागणें. 
गेडामेळे न० ८ गेंडमेळी स्था ८ कांध्चाच्या 


॥हू० गतम्‌ |) न पांधराबबाचा 


जज जड 


प्राडाला 


*मॉगांत विगलेळें वसन ज्या लाकडाभोंबतीं युंडाळ- . 


ण्यांत येतें त्याला आधारभूत जे दोन उभे बुरे 
असतात ते प्रयेक, ह्या आदव्या लाकडाला “* अड. 
सर ? अद्यी संज्ञा आहे. [ शिंग असत- 

गेंडा पु? एक वन्य पशु ,-ज्याचे नाकावर. 

गद पु £ मखताळ, ब्रटमागरा, इ८ च्या 
फडांचा जां नुर २ झड़ूचे फूल, 3 तदाकार 
नी रेशीम, लोकर, ३० चा युच्छ करतात तो 


- ४ ज्याचे पावाच्या ब्रांटांत घालावयाचे चांदीचे . 


भूषण; & गेदजाडा स्त्री रेक्ींम इ० अनेक 
गेंद करून त्यांची माळ घोड्याच्या शेपटीखाळून 
'पाठोच्या कण्यावर मधोमध बांधलेली असते तां 

गय [सं०] वि० गाण्यास योग्य. न० गाणें 

गरस्त्री”,पु० 2 
ज्यामुळे त्यांनां केलेला दंगा. २ परचक्र; लट. 
रल्ची धाड; उ० होळकराच्या गेरत सगनमलाचें 
मर्वेस्व लटलें गेळे 


गवा 


उ० गेळा दिवस, 


् 


गेढें बघं, इ०, 8. गेलामेला 
लिंगवचनांनीं वदलणार॑ [क्रि2 वि० कांही केले 
तरी; प्रतिक्ूळ परिस्थितींत सुद्धां; ३० गेलामेला- 
पाऊस काँकगांत पडणारच 
गेह [ सं०!] न? गेहें ' गेह च्या 
सप्तमोच एकवचन. गेहेर्‍[धरत. &गेहेयूर, गेहे- 
नां वि2 भित्रा; ज्याच्य| पराक्रमाच्या गोष्टा 
चुली जवळच ऐेकावयाच्या लायकीच्या; बाहेर गांडू 
आगि घरांत शरत्वाचा डोल मिरविणारा. गेहे- 
पडु वि० मूख, अज्ञ, गेडपेंडित पु०अडाणी आणि 
अशिक्षित लोकांतच ज्याची विद्वत्ता ळकते अमा. 
रोहेप्रगल्भ वि ० मूर्ख: दगडोवा. गेहेमेंही वि» 
. अयन्त आळ्या. 


तरु. 


ग्रेळ न८ ८ दोन मोटांमरवाल 
* गाया म्हशांच्या खुराचे ज दोन भांग तें 
प्रक्र, २ गायी म्हशींच्या प्रत्येक खुराचे जे दोन 
भाग ( गळ) त्यांचेमवील अंतर [क्रिं2 फ. & 
गाडच गेळां आणि ह्यक्याचि वेळी(टूथ काढावे) 
गाय रानांतून संध्याकाळीं घरां परत येतांच तिच 
दूध काढावे आणि म्हंशाचिं ठरल्यावेळां काढावे. 

गेळर्त्री० एक वृक्षाविदोप, न० र्‍्याचें फळ. 

गोळा पु० तल, तूप, ४८ ठेवावयाचे लहान 
तोंडाचे भांडे 

गळा स्थी० ल्हान गळा, : गळा * वर पहा 

गेळा सी गायी म्हशींच्या वराचे जे दात 


अतर; बैचक्र. 


2 
८] 


: भाग त प्रत्येक 


प्रजाजनांत असंतांप पसर- ! 


गेरवा पु० धान्यावर पडता तो रोग -ज्यानें 


त्याना तांबूल रग यता 
गेरूडा स्त्रा० कावचे खड आणि सुतळी 3व- 
श्याची सुताराची पेटी, 


गेरू [ सं० गौरेक ] पु०, स््री० 2 काव. २ 


उळपाट[वर धाळावयासाठा विटकर कुटून करीत 
असत ती तांबडी माती, ३ फटकण्याची दोरी 
खतार लोक ज्या तांबड्या रंगांत भिजवितात ती 

गेळा [ म० जाणे ] वि० गत , गेलेला , मागला 


गर्दा, गवती, सेबत्या , गोबी [हिं०] वि० 
अव्यवास्थत ( माणूस ); धंदरा; अजागळ 

गप, गोब [| अ० गवव ] वि० गवाळळला; 
गहाळ झालेला; नजरेच्या टप्प्याच्या बाहर गेलेला 

गेबी [ अ० गयज ] वि लपलेला; झाकलला 
युप्त; गूढ. & गोबी अजी स्त्री? मुकी अजा! 
आपली सही न करतां केलेली अर्जी, बीना 
आवाज पु० आकाशवाणी; अज्ञात उगमापा सल 
आलेली बातमी किं० मिळालेली माहिती; जिचा 
उगम कळविणें थोक्‍्याचें आहे भश्री खवर. गेबी 
खबर ह्या युप्तपणें काढलेली माहिता; हॅरान 
भाणलेली बातर्मा. गोबी माणूस पु० दुसऱ्या 
माणसाचे नांव,पदव्या ० धारण करणारा माणूर्त 


५७७ 


२. 
गाक्रण 


गर [ अ० गेर्‌ऱ्व्दुसरा ] हा शब्द इतर 
शब्दांच्या मार्गे घातला असतां त्याचे अनेक अर्थ 
होतात. चि० गेरखर्च पु० ज्यादा किं० अवांतर 
खच. गरखुदा स््रा० नाखूशी. गेरचलळन न० 
एकाद्या विशिट ठिकाणीं न चालणारं नाणें. गेर- 
जबाब पु० अपमानकारक उत्तर,गेरदश्त्त(-स्ती) 
१० ज्यावर सरकारचा कर माफ आहे अश्शी 
अम्तन.गरमर्जीा द्व ०नापसंती; रुसवा .गेरमहसूल 
खु० अन्यायाने वतविलेला किं० घेतलेला सारा 
गरमाहात बे० ज्याला कांहो विशिष्ट प्रकार, 
माव, कला, इ० ठाऊक नाहीं असा गररहा 
[ अ० गेर्‌--हिं० राहू ( रस्ता) ] स्त्री० 
शिस्तीला किं० योग्य सरणीला सोडून केलेली 
कात. गेरराजा वि० नाखूप; असंतुष्ट. गेररास्त 
शव० खोटें; वस्तुस्थितीला अनुसरून नसलेले गर- 
वळण न० २१ रहदारांचा अभाव. २ एकान्त 
आडमा. २ सुंदर किं० शात्त्ञुद्ध पद्धति ज्या 
अक्षरांना नाह अशा अक्षर समुच्चयानें; जें वटण- 
दार नव्हू त अक्षर [क०लिहेणें.गरवाका पु० खोटे 
वेधान.गरवाजवा [वि०जें वाजवी किंभ्योग्य नव्हे 
अतत, गंरांवद्हल ।क्रि० वि० भलत्याच ठिकाणी 
९ ठवण्यांत आलेला ). गेरश्िस्त वि० अयोग्य 
भलतेच; यांग्य सरणांला सोडून असलेले 
गर लमजूत खरा० घाटी ० चुकीची समजत 
“गरसावध ।वे० १९ जागरूक किं० दक्ष नसलेला 
२ बेशुद्धीच्य़ा स्थितांत असलेला. गेरसाळ वि० १ 
सरकार टाकसाळातून [नधालळे नव्हे अतते(नाणें) 
२ असभ्य; शिस्तीला तोडून ज्याची चालरीति 
आहे असा, गरसांय स्त्री अडचण; अनुकूल 
“परिस्थितीचा अभाव. गेरहजर वि० जो प्रसंगी 
उपस्थित के० विद्यमान नाहीं असा; असावयास 
पाहिज तेथें नसलेला; अन्यत्र असलेला 

गेरात वि० १ अव्यवस्थित; निष्काळजी, २ 
मूर्ख, अडाणी. 

गेरी, गोरा वि० १ मूखं, अजागळ,अडाणी. २ 
[र्मकार; कुचकामाचा (पदार्थ); टाकाऊ, [ वर्तन, 

गोरी स्री? बवेशिस्तपणा; अद्यवस्थितपणाचें 

गेहरा, गहिरा[टिं०] वि० दाट, गडद (रंग) . 

गो उ० वा० अ० अगो ! 

३७ 


याण 


गा [ लॅ०] सरा गाय. संस्छृतांत ह्या शब्दाचे 
अनेक अर्थ आहेत, ते पुढें त्या त्या सामासिक 
शब्दाच्या व्युत्पत्तांत यथास्थानीं दर्शविले आहेत 
गांकरा, गाकनळा स्त्र १गळा:नरड.२मान: 
मानयु2| ,बरदन, हे दान शब्द पुडीड वाक्‍प्रचारांत 
मात्र यंतात. गक2। ( के० गोकनळी )धरणे, 
कडणें, फाडणे, इ० मान किं०गळा धरणें इ० 
एक,द्याच्या गाकटात(किंग्याकनळील) बसणे १ 
त्याला कांहीं काम करावयाला भाग पाडणें;त्याच्या- 
कडून जवरदस्तीने कांहीं काम करविणें, २ त्याला 
अडवून धरणें, २ त्याचा खोळंबा करणें. 
गे.कर्ण [ सं० गोऱगाय; कर्णस्कान ] खरी० 
एक फुल्झाड,-त्याचें फूल गायीच्या कानासारखे 
असेतें. पु० १ गायीचा कान. न० गायीच्या 
कानाच्या आकाराचे आणि लहान मुलांस दूध 
पाजावयार्चे पात्रविशेष; ह्याला ' बोंडलं ? असेंही 
म्हणतात. २ स्वयंभु शिवलिंग जेथें आहे असें एक 
पुण्य क्षत्राविशषष; हे क्षेत्र मल्वारच्या किनाऱ्यावर 
आहे. & गाकणांत येणं अपक्ृष्ट होणें:कमी होणें: 
र्‍हासाच्या स्थिरता जाणें; थोडें हाणें; उ० त्याची 
सपात्त गांकणात आलां आह. ह्याच अथाचे दुसरं 
वाक्प्रचार २संपु्टांत येणे.२ गोकुळांत येणें 
गांकर्णा [ सं० गो--कर्ण; गोकर्ण पहा ] 
स्थ्री० गोकणं नांवाचें झाड 
गाकुल [ सं० गो (गाय) --कुल (कळप) ] 
न० 2 गायांचा कळप, २ गोठा, २ श्रीकृष्ण 
जेथें बालपणी होतां तें गांव. ४श्रावण वद्य अष्टमी 
ह्या दिवशीं नंद, यशोदा , श्रीकृष्ण बलराम, 
इ० कांच्या चित्रांचा देखावा करतात तो. 
गाकुळ[ंत येणे २ वर “गोकणांत येणें! पहा .२ 
टोक्यांत येणे; पकडोत येणें.गोकुळ अष्टमी खी ० 
श्रावण वद्य अष्टमी ही कृष्णाच्या जन्माची तिथि. : 
नंदाचे गोकुळ न० युर, वातरें, मुलें, माणसें 
नोकर चाकर, आश्रित, इ० पारवारानें गजबजलेले. 
घर; उ० याचें घर म्हणजे केवळ नंदाचे. गोकुळ !- 
गोकोश [ सं० गो (गाय ) -- क्रोश (ओर 
डणें ) ] पु० १ गायीचे ओरडणें जेथपर्यंत ऐकू. 
जातें तेथपर्यंत अंतर. २ जमीनमापणीःचे एक पारे - 
माणविशोष ह [ पहा 
गोक्रण ' गाकणे ह्याचा. अपभ्नंश', वर'गोकंश* 


गोखणें 


गोखणें स० क्रि० धोकणें ( पाठ करतांना ). 
गोखमा पु० ? गुराखी. २ अशिक्षित आडाणी 
माणूस. 
गोखरूं [सं० गोक्षुर ] पु. १ एका ओपधी 
वृक्षाचे वीज. २ पाल्खीच्या दांड्याला लोंबत 
सोडलेल्या गोंड्यांचा गोटीतारबा अवयव. ह्या 
गोंड्याला “इलाखा? म्हणतात.& गोखरू बांगडी 
स्त्री? गोखरूच्या आकारासारख्या चिन्हांनी 
युक्त जी सिया हातांत घालतात ती वांगडी. 
गाखरं [ सं० गो (गाय)--झुर (खुर) ] न? 
गुरांढारांनीं कडवा, गवत, ४० खाऊन खाला पड- 
लेला जो अंश तो. व क. 
गोखा, गोखी स्त्री० झाडावरील पानं, फुले, 
फळें, इ० पाडवावयाची अग्नाला दुबेळकें असलेली 
ल्यंब काठी. 
गोखाना [ स० गो (गाय) -- फा० खानाह्‌ 
(घर)]पु ०युरांढोरांचें खातें,-सरकारी किं० कोणा 
खाजगी मनुष्याचे. 
गोंगणें अ० क्रि० १ स स. असा ध्वाने करीत 
बाणें ( वाणानें करिं» फेकलेल्या थोंड्याने ). २ 
रागानें करिं ० वेदनेने ओरडणे किं० चरफडणें. 
गोगरणें अ० क्रि० गोंधळणें; भांबावरणे. स० 
1० मारहाण करून [किं० शिव्यागाळी देऊन 
एकाद्याला जर्जर करणें. 
गोगलगाय स्त्री» १ एक सरपरणारा प्राणी, 
२ (लाक्षांगक) अत्यंत गर्रीब स्वभावाचा माणूस. 
गोंगाट पु० कलकलाट; गल्वला. 
गोगावणें अ० क्र० घो घों असा ध्वाने करणें 
(कानाशी माशा, डास, इनी ), 
_ गोग्रास [० गो (गाय)--य़ास (घास)] पु० 
भोजनाला सुरवात करावयाच्या अगोदर गायी- 
*साठों जो धास बाजूला काहून ठोवलेला असतो तो. 
गांच मागें : खोच ? पहा, 
गोचका. पु० १ उचकी, २ दातांनी किं० 
नखांनीं तोडून काढलेला पदार्थाचा भाग; उ० 
बर्फोचा, भाकरीचा, इ० चा गोचका घेणें (तोडणें 
रकिं० काढणें). 
गाचका वि० घुरटलेल्या वाढीचें (मठ). 
गोचकुळा, गुचकुला वि० गुटगुटीत (मूल). 
'गोचडी, गोविडी, गोचीड स्थी० १ गाय, 


५७८, 


म्हैस, इ० च्या अंगावर वसति करून त्यांचें रक्त. 
शोषून घेऊन जगतो असा एक क्षृद्र काट. २ 
(लाक्षाणक) अति लगट करणारा माणूस. 

गोचर [ सं० गो ( इन्द्रिय )--चर ( क्षात 
कें० ज्ञेय) ] वि० १ इन्द्रियांना कळणारे किं०कळ-- 
ण्याजागें; उ० दृष्टिगोचर, कणंगोचर मनोगोचर,-' 
इ०. २ जकमराशापासून द्वादश राशीच्या ठायी! 
सर्या दि ग्रहांचा जो वर्तमान संचार तो. 

गोचर्म [ सं० गो (गाय)--चमंन्‌ (कातडे) | 
न० जमीनीचे एक विशिष्ट माप कि० पारेमाण. 

गो'चीड मागें ' गोचडी ? पहा. व 

गोज न० तोंडी लावण्याकरतां मसालेदार अशी 
एक प्रकारची कारल्यांची भाजी करतात ती. 

गोजका, गोजकुला वि० मागे ' गांचका, ? 
८ गोचकुला ? पहा. 

गोंज(-जा-)रणें स० क्रि० मूल करिं० जनावर 
यांच्या पाठोवरून प्रेमाने हात फिरावणे;कुरवाळणे- 

गोजरा, गोजिरा, गोजिरवाणा वि० नाजूक 
आणि सुंदर ( मूल, वासरू, इ० ). 

गोजरूं न०, गोजी स्त्री गायीची कालवड- 

गाजरवाणा वि० वर * गोजरा ? पहा» 

गोजिव्हा [ सं० गो ( गाय ) - जिव्हश 
( जौभ ) ] स्त्री० एक वनस्पतिविद्ोष; पाथरी 

गोजी स्त्री ० गायीचं क्ली अपत्य; 5: 

गोट, गोठ [ हिं० ] पु० १ सुवर्णादि मा 
स्रियांचे एक हस्तभूषण. २ सैन्याचा तळ; सना: 
निवेश; छावणी , ३ वल्लाचा काठ फाटू नये म्हणून, 
कडेला घातलेली शिवण, ४ जोड्याच्या नरीच्या 
कडेला पट्टी मारून घालतात ती अशीच शिवण छे. 
गोट ( गोठ- ) गणती स्त्री तबेल्यांत कलह 
घोडे ३० ची गणती. गोठ घोळणी स्थी० गाट 
किं० गोठ हें जें स्त्रियांचे हस्तभूषण तें करावया" 
सोंनारांचे एक आउत. 

गोटली स्त्री०, गोटी आंबा ु० “हा 
राचा एका विशिष्ट जातीचा आंबा व 

गोटा पु० १ वारोळा धोंडा.२ भातकणततांताह 
दाणे प्र्येक; उ० पावसानें भाताचे गोटे झड. 
३ कोणत्याही धान्याच्या कणसांतील एक पक 
दाणा. ४ आंतील पाणी आटलेला सुखा नारळ. * 


न आका- 


गोंटाळ 


५७९ गाड 


भोंजनार्थ आमंत्रित लोकांना पानसुपारी दिल्यानंतर 
जी टोकाला फुलें बांधलेळी काड देतात ती, 

गोटाळ [ म० गोटा ] वि० ज्यांत गोटे फार 
आहेत अत्तें शेत, मैदान, ३०, 

गोटी [म० गोटा] स्त्री ० १ ल्हानप्तर वाटोळा 
थोंडा. २ मुलांच्या खेळण्याच्या उपयोगाचे जे 
लाखेचे, दगडाचे, किं० काचेचे ल्हान लहान गोल 
ते प्रत्येक; वैदूल, २ मह्याच्या ० तालीमबाज 
लोकांच्या शक्तीची परीक्षा करावयासाठाी जे 
वाटोळे थोंडे [३० लोखंडाचे गोल असतात ते 
प्रयेक.४ तालमीने कसलेले जें शरीर तें. ५ जर्रांचा 
पदर किं०कांठ जाळून त्यांतून जी चांदी काढतात 
तिचा खडा. ६ एका विशिष्ट जातींचा आंवा किं० 
कोणतेंही लहान आकाराचें फळ. ७ म्रामदुर्गा- 
दिकांचे देवालयांत देवाच्या मूर्तीजवळ एक धोंडा 
ठेविलेला असतो .देवाला भाविक कांहीं प्रश्‍न विचा- 
रून भाविक तो धोंडा उचलतो; तो धोंडा हलका 
कि० जड लागेल त्या प्रमाणें प्रश्‍नाचें उत्तर भाविक 
समजतो. मागें “ उचला ? शब्द पहा. 

गोटुळा, गोटोळा [ म० गोटा ] वि० १ 
वाटोळा, गोलाकार, २ लठ्ठ आणि ठेंगणा ( मनुष्य 
किं०जनावर ). [ पहा. 

गोठ, गोठगणंती मागें “ गोट, ? 'गोटगणती? 

गोठण,गोठणी [५० गोस्थान] स्त्री० जलाच्या 
समीप गायी म्हशी जेथें दुपारच्या उन्हाच्या वेळा 
वृक्षाच्या छायेत बसतात ती जागा. & गोठण 
घालून बसणें सभेंत किं० देवळांत कथापुरा- 
णादि प्रसंगा अव्यवस्थित रीतीनें बसणें [किं० 
ब्रेठक मारणे. गोठर्णांच्या गायी माभळभर 
दान देई दुसऱ्याच्या मालकीची वस्तु कोणेकानें 
आपलीं म्हणून तिसऱ्याला दान करणें आणि 
मोठेपणा आपणाकडे घेणें हा हास्यास्पद प्रकार 
होय, गोठणीच्या गायी माभळभट दान घेई 
लोकाची वस्तु कांहॉ तरी र खोटा हक्क दाखवून 
लाटणे [० बळकावून बसणें हा व्यवहार ल्बा- 
डीचा होय. 

गोठणें अ० क्रि० ट्ट किं० टणक होणें; 
थंडीनें पाणी गोठते; उष्णतेनें दूध, इ० गोठते; 
दवर्तातील शाई हवेंतील उष्णतेनें गोठते. 

गोठळी स्त्री० मागें “ गुठळी । पहा. 


गोठा [ सं० गोष्ठ ] पु० गायी, म्हशी, ४० 
जनावरें बांधावयाची घरांतील 1० घराशेजारची 
जागा.&गोठापाणी न ०गोठ्यासंबंधाची कामें,-झेण 
काढणें, जमीर्नावर पढलेळें गवत इ० झाडून 
काढणें, इ० कामें समुच्चयानें. 

गोठाविणें स क्रे० गोठणीवर युरे हाकून नेणें. 

गोठी [ म० ' गोठा ? चें ल्धुत्वदर्शक रूप ] 
स््रा० वासरे बांधावयाची जागा. 

गोठी [ म० गोष्ट; सं० गोष्टी ] स्त्री १ 
गोष्ट. २ बाबत, प्रकरण, काम, कांहीं व्यवहार. 

गोडुळा, गोठोळा मागें “गोडुळा,! 'गोटोळा! 
पहा. 

गोठुळी, गोठोळी [म० गोट] स्त्री ० लहानशी 
गोळी ,-साखरेच्या पाकाची, औषधाची, इ०ची. 

गोंड पु०, न० जोंधळ्याच्या किं० वाजरीच्या 
दाण्यावर जो टोपणासारखा अवयव असतो तो. 
न० मिऱ्यांचा घड. २ साचलेल्या पाण्याच्या पृष्ट- 
भागावर शेवाळीसारखी वाढते ती वनस्पाते. 
स्त्री०, न० दोन कुंपणांच्या [० वयांच्या दर- 
म्यानरची अहंद वाट [क० गछ्ठी. पु० सकाळीं गायी 
म्हशी ३० जेथें गोळा करून आणून जमवितात ती 
जागा. &गोंडास( किं० गोवंडास )लागणें परळ 
रातीनें किं० मार्गानें चालणें ( काम, माणूस, 
व्यवहार, इ० ) . 

गोड वि० १ जिव्हेला ज्या धमाचे महण 
करतां येते ते जे पदा्थानेष्ठ सहा धर्मे त्यांपैका 
एक; पड्सांपैकां मधुर जो रस तो; गूळ, साखर, 
इ०च्या चवेचा. २ कडू, तिखट, आंबट, झोंवरा 
नव्हे असा,-सुरण, आळू, इ० खाद्य पदार्थ, ३ 
मनोहर, सुखावह, आनंददायक, आल्हादकारक, 
असा (माणूस, नाटक, काव्य, गोष्ट, भाषाशीली', 
आवाज, देखावा, ३० ). & शेवट गोड 
होणें ( किं० करणें ) पूर्वी वाईट असून 
नंतर परिणामी सुखदायक होणें (किं० करणें), 
गोड करून खावे आणि मऊ करून निजावें 
आपल्या गरिबाऊ स्थितींत मिळल तितक्या साम- 
म्रीपासून शक्य तितवया सार्या आणि सुखें मिळ- 
विण्याचा प्रयत्न करावा. केलें नाहीं तोंवर जढ॑ 
कामाला सुरवात केली नाहीं तो पर्यंत ते आप- 
णाला कठिण वाटतें आणि ते आपल्या हातून 


गोंड 


७८० 


गोडावणें 


ल किंवा नाहीं अशी शका वाटते. पण कामाला 
सुरवात करतांच आपणांला तं करण्याच माग 
सुचं लागतात आणि तें काम आपल्या हातून खुर- 
ळौतपणें तडीस जाते. खाछे नाहा तावर गाड 

दाथीचा किं० माणपाचा आपणाला अनुभव 
किं० सहवास नाहीं तोंपर्यंत तो चांगला वाटता 
पण अनुभव आला र्क सहवास घडला म्हणजे 
त्याच्यांतील दोष आपणाला कळूं लागून तां आवडे- 
नासा होतो गोड करून घेणें दापांकडेइ! पटे न देतां 
पदार्थांत जो चांगला अंदर असेल त्याचा उपभोग घेऊन 
आनंद पावणें. गोड गोड गुळचट वि० अत्यंत 
गोड. दिल घतले गोड लोकांना आपण द्याव, 
त्यांच्याकडून घ्यावें आणे सुखाने राहावे 
सर्वोशीं मित्रत्वानें वागत असावें; कोणासंवंधानं 
मनांत अढी धरूं नये; अपकार घाशीत बसू नय 
गोड सुरण न० खाजर नव्हं ते सुरण, गाड 

भात न० खाजणांतील नऱ्हे त भात. गाड झाड 
न० कांटेरी नव्हे ते. लाकडाचे गांड अंग न० 
नारावांचन अं वरचें अंग तें. गोंडा साप पु० 
विषारी क्रि फारसा विषार्रा नव्हे तो साप. 
गोडा दिपायी पु० कणकया नव्हे तो शिपायी. 
€ गोड? ह्या शब्दाची कांहीं कांहीं शब्दसंहतींत 
* गोडा, २ गोडी, २गोडें? अशीं रूपे होतात; 
७० गोडं वरण, गोडे पाणी, गोडे तेल इ०. गोड 
घास पु०१ भोजन समाप्त होऊन आंचवावयाला 
उठावयाच्या अगोदर व्यावयासारठा पक्कान्नाचा किं० 
दुसऱ्या कसल्या तरी आवडत्या खाद्याचा घास मुलें 
राखून ठेवितात तो.२ शेवट्टून वाढावयाला आणा- 
वयाचे पकान्न. ३ सुग्रास भोजन; चमचमीत जेवण; 
.उ० मामाच्या धर्रा तो आनंदानें राहतो. तेथला 
गोड धास टाकून तो आईच्या घरां रहावयाला 
कसा कवूळ होईल ?४ भांडणाची समाप्ति झाल्याधर 
आनंदाचा कांहीं प्रकार,-फराळ, नाटक, इ०. 
गोडञजवण, गोडाचें जेवण न० ज्या जेवणांत 
मुख्य पक्कान्न साखरभात, पुरणपोळी, ३० साख- 


रेचें किं० युळाचें पक्काच्न असतें तें; उ० गोड 
जवणानंतर पाण्याचा शोष लागणारच ! 
गोडघड, गांडघोड न० साखर किं० गळ 
घाळून केलेले पक्काक्; उ० उद्या दसरा आहे, काहा 
तरी मोडवोड केले पाहिज गोडन्रास्या वि० गोड 


वोलणारा; उ० गोड बोल्या साल सोल्या 
म्ह०वोलण्यांत गोड पण नुकसान करणारा 

गोड न० साखर, गळ, इ० पदार्थांचे धर्म 
ज्यांत आहेत असे खाद्य पदार्थ ,-व्यक्तिशः र्कि० 
समुच्चयानें; उ० ह्या ओपधाला गोड वर्ज्ये; उ० 
मधुमेह ह्या रोगाला गोड वर्ज्य 

गोडगस्ता पु० गांवांतील खवरा पाटलाला 
देणारा एक अविकारी. [ अधिकारी 

गोडगस्ती पु० जकातीच्या खात्याकडचा एक 

ग)डंबी, गोडांबी स्थी० १ बरिब्याच्या पोटां- 
तील जीवी ती. २ काजूची बी. 

गोंडवण न० युंजराथच्या पूर्वेकडचा प्रदेश ,--_ / 
जेथें गोंड लोकांची वसात आहे. 

गोंडवळ, गोडवण न० कोंडलेल्या जला- 
शयांत पाण्याच्या पृष्ठभागावर शेवाळीसारखी 
जी वनस्पाति पसरते ती. 

गोडवा [म० गोड ] पु० स्तुति, प्रशंसा, € 
एकाद्या माणसाचे [० पदार्थांचे गोडवे र 
त्याची स्तुति करणें (बहुवा फाजील स्तुति कर ी 
ह्या शब्दाचा ' गोडवे ? असा अ० व० पर्यो 
नेहमा केला जातो. 


व च. टो वे, चव 
गोडवी [ म० गोड ] स्त्री १ शीव, ग 


२ आवड [ युट्युटीत ( जो ् 
ग!डस वि० गोटीदार ( दारार, ता 


गोंडा पु० १ घोस; झुवका. २ मख वलला 
गरा , ३० चें फळ, ३ रेशीम ४० चा ल्या 
वरील सारखा घोस किं० झुव्रका (पालखी, न 
रदाणी, ₹०च्या शोभसाठो लावतात तो) 
द्याचे पुढें गोंडा घोळणें त्याची खुशामत 
( याच्यापासून आपला लाभ करून १. चहा 
त्याच्यापासून कांही इष्टाभ मिळविण्यासाठी) भन 
फुटणें कढत असलेल्या उसाच्या रसावर क्षाते- 
थर जमणे. सूयांनें गोंडा फोडणे ६...) पतत 
च्या वर येऊन सर्व दिश्ांस त्याचे किर त्या 
एकाद्या माणसाने गोंडा पेग”! पार 
कांही वाईट कृत्य केल्यामुळें तो अपवीर्त!हा 
हाण; त्याची बदनामी होणे. 
गोडांबी स्त्री० बिब्याच्या पोटांतांल बा गोड 
!डावणें [म० गोड ] अ० क्रि 
(आंबा, च्विंच, इ० फळांचा आर्तिट 


स्वाठार 


पण 


गोडाविणें 


७ 


1.) 


८१ 


> 
गाणता 


नाहोंसा होऊन ). २ हरीक इ० चा माजरेपणा 
नाहींसा होणें. २ भूळची खारी जमीन खताच्या 
योगानें गोंड होणें. ४ फार गोड पदार्थ खाल्याने 
कमी गोड पदार्थ मुळींच गोड नाहोंत किं० फिके 
आहेत असें जिभेला वाटूं लागणें;उ०बासुंदी खाल्ल्या 
वर तांड गोडावत आणि खार फिक्की वाटं लागते 
उ०्लाडू खाऊन माझें तोड गोडावलें आहे; कांहीं 
वेळानें मी चहा पईन. 

गोडावेणें [ म० गोंड ]स ० क्रि० समुद्राच्या 
के० खाडीच्या कांठची जमीन बांध घालून शेता- 
साठा घेतलेली असते तिच्यांत खतें घालून ती 
शेतकीला लायख करणें. 

गोंडाळ [ म० गोंडा ] न० १ एक प्रकारचें 
गवत; त्याचे झुवके असतात. २ तळें इ० च्या 

ण्याच्या पृष्टमागावर ज्या वनस्पाते उगवतात 

त्या ( त्यांच्या यांगाने पाणी स्वच्छ राहाते अशी 
समजूत आहे), २ जोंधळा, बाजरी , इ०च्या दाण्यां- 
वर जे टोपणातारखे अवयव असतात त्यांचा ढीग. 

गोंडाळ वि० १ गोंडाळ नामक वनस्पतानें 
आच्छादलेला आहे जलपृष्ठभाग ज्याचा असें ( तळे, 
विर्हार,इ० जलाशय); वर “गोंडाळ! पहा . २ गोंडस, 
युर्युटीत ( मृुल ). & गवत गोंडाळ, शेत 
घोंडाळ, आणि बायको तोडाळ हे तीन पदार्थ 
वाईट, कारण त्यांचेपासून दुःख होतें किं० उप- 
द्रव होतो. 

गोडिळणें, गोडुळणें [ म गोड ] अ०क्रे० 
फणस, केळे, इ० फळांनी पूर्णपणे [पिकावयाच्या 
मार्गावर असणें म्हणजे त्यांनी अर्धवट पिकलेल्या 
स्थितींत असणें. 

गोडी [ म० गोंड ] स्त्री० १ मधुरपणा; 
गोडपणा, २ जिव्हेचे ठायी पदाथीची रावे जाण- 
ण्याचें जे सामर्थ्यं असते तें. ३ कोणत्याही ज्ञानें- 
स्द्रियाच्या ठायीं त्या त्या इंद्रेयाच्या विषयाची 
सुखकरता जाणावयाची जी शाक्ते असते ती. ४ 
आवड: अभिरुचि; उ० मला गायनाची गोडी 
नाहो. उ० मला सोंगट्यांत गो्डी वाटत नाही, 
मित्रत्वाचा सबंध; वराचा अभाव; उ० इतके दिवस 
रामभाऊश्यीं माझा अबोला होता पण आतां गोडी 
झाली. &गोडीगुटाबी स्व ० मितत्वाचा गोड 
संबध, गोडीस चढणें गोड होत जाणें; पक्क दशोस 


येऊं लागणें. गोडीस पडणें सुपारिणामकारक 
होणें; हितकर होणें; फायदेशीर होऊं लागणें, 
गोर्डास येणे १ आवडू लागणें. २ मिद्वत्वाच्या 
संबंधांत पडलेला खंड भरून येणें म्ह० पुन्हा 
मित्रत्वाचा संबंध स्थापित होणें, 

गोंडी [ म० गोंडा ] वि ० गोंडेदार किं० झुव- 
केदार ( जास्वंद, तगर, मखमल, ३० फुलझाड ). 

गोंडी स्त्री» १ बारीक अरूंद वाट. २ जिच्या 
दोन बाजूंस कुंपणे आहेत अर्शी अरूंद पाऊलवाट, 
३ेञ्या मार्गाने युरे डोंगर इ०वर चरावयाला जातात 
तो मार्ग 

गोडीळ, गोडूस [ म० गोड ] वि० गोड- 
सर; साधारण गोड; किंचित्‌ गोड 

गोडूळ [ म० गोड ] वि०किंचित्‌ गोड( पक्क- 
दशेत येत असलेलें फळ ), 

गोडे [ म० गोड ] न० भातावर गोड काल- 
वण धेतात तें,-दूध, युळवणी ,नारळाचा रस ,इ०; 
याच्या उलट सार, ताक ,आंब्रट वरण, ३०. 

गोंडेर, गोडेरा [म०गाडा]वि «जें गोंड्यासांरखें 
असतें असें ( फूल ); गोंड्याच्या रूपाचे ( फूल). 

गोड्या [म० गोड ] वि० ज्याला गोड खाधें 
फार फार आवडतात असा ( मनष्य ). 

गोड्या पु० भान्यापारून मद्य काहून घेतल्या- 
वर त्याचा जो चोथा राहातो तो. 

गोण स्त्री० १ बेल, घोडे, इ० कांच्या पाठी- 
वर धान्यादि भरून वाहून न्यावयासाठो कंठा- 
ळीतारखें गोणपाट इ०्काचे शिवलेलें जें पोतं तें. 
२ ( लाक्षणिक ) कोणत्याही कायीचें अंगावर पड- 
लेले ओझें ० भार किं० जबाबदारी, & गोण 
घालून बसणें नेटाने ०नियरहानं बसून राहाणें 
(कांहीं काम करतांना); एकाध्या कामाची पिच्छा 
पुरविणें. गाढवाच्या गोणास खंडीची तूट १ 
एकाधा र्विशिष्ट पदार्थीतून मिळालेल्या उपयुक्त अंशा- 
पेक्षा रद्दी आणे टाकाऊ भाग कितीतरी पर्टाने 
जास्ती आहे.२ त्याच्या बोलण्यांत एकपट सत्याचा 
अंश असला तर दसपट खोट्याचा अंश असणार्‌, 

गोणता पु० ९ बैल इ०च्या पाठीवर दोन 
बाजूंस दोन कप्पे असलेले पोते जें घालतात तें; 
ह्या दोन कप्प्यांत धान्य इ० घालून वाहून नेलें 


गोणताट 


2 आ्क्य्ककवापतोल णा 


ज्ञाते. २ रिं्दांच्या पातींचें खजूर इ० भराववा- 
साठों विणलेले पोते. 

गोणताट, गोणपट, गोणपाट, न०तागाच्या 
झाडाच्या सालीचे तंतू विणून जं वक्च करतात 
तें. ह्या वक्नाचीं गोण, पोते, इ० बारदानें करतात. 

गोणती ख्ी० गोणताटाचें ल्हान पोते. 

गोणा पु० १ मोठ्या आकाराची गोण. वर 
६ गोण २ पद्दा, २ गाढवाच्या पाठोवरून कोले, 
विटा, माती, ३० वाहून न्यावयाचें जें दोन 
पुढांचें पातं असतें ते . ३ बांबूच्या पाती इ०विणून 
नो मोठा हारा करतात तो. 

गोणी स्त्री २१ कंठाळ, २ जबाबदारीचा 
भार. ३ संकट. &गळ्यांत किं० मानेवर गोणी 
येणें (कॅ पडणें एकादे संकट टाळावयासाठो 
केलेला प्रयत्न फसून तें संकट पूर्वीपेक्षा अधिकच 
त्रासदायक होणें. २ कांहीं संकट ओढवणें . | 
८ गळा * शब्दांत हा वावप्रचार पहा. मणगटावर 
गोणी येणें कांढीं जवाबदारी अंगावर येऊन पडणें. 
एकाद्याच्या पाठीवर गोणी घालणें त्याच्या 
माथी कांहों काम लादणे. 

गोत [ सं० गोलन्कुळ ] न० १ एकाद्या 
विशिष्ट जातीचे किं० कुटुंत्राचे लोक समुच्चयाने . 
२ एकाच गोव्याचे लोक छमुच्चयानें.&कुऱ्हाडीचा 
दांडा पु० स्वार्थासाठो किं० केवळ दुष्टयुडध।नें 
शत्रूला मदत करून आपल्या बंधुत्रांववांचें [्क० 
देकवांधवांचें नुकसान करणारा नीच माणूस, 
कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ देशद्रोही 
माणूस आपल्याच देद्याच्या नाशास कारण होतो. 
आमचे ““ मराठी भाषेचे वाकप्रचार , म्हणी , ३०२१? 
ह्या पुस्तकांत लेखांक १०२९ आणि १४२८पहा. 
गोत ।मेळणें १ कांहीं एका गोष्टींचा [० व्यव- 
हाराचा पूर्वांपर संबंध जुळणे. २ परस्परांचें सख्य 
जुळणें, ३ कांहीं माणसांनी एके ठिकाणीं जमून 
कांहीं बेत करणें. ४ परस्परोपकारक होणें | 
ताकाचे आणि तेलकट भाजीचे गोत मिळत 
नाहीं हे दोन्ही पदार्थ एकदम उपभोर्गू गेल्यास 
सुखावह होऊं शकत नाहींत; ते दोन्ही पदाथ 
स्वतंत्रपणें चांगळे आहेत पण एकवटल्यास त्रास- 
दायक (किं० दुःखकारक होतात. गोत घोडा पु० 

१ नात्याच्या स्थीशां व्यमिचार करणारा. २ 


५८५ 


। माणूस. 


गोचर | 


काकाला || 
वयानें मोठा असून ठोंब्या; “ घोडा * आत्ताही । 
शब्द ह्याच अर्थाचा आहे. २३ कुटंत्रांतील मूर्ख । 


. 


गोतपत, गोतपात, गोताई सछी० | 
नातिभ्रट इसमाला परत जातात घेण्याच्या । 
वेळचा शषद्ठांचा विधि. गोतावळ खा? 
गोतावळा, गोतोळा पु०, गोतावळें, गोंताळ 
न०, गोतगंग। स्त्री० ९ एका विष्ट जातीची 
सवे मागसें समुचप्रानं. २ एका कुटुंबाशी नात्यान 
जुळलेली माणसें समुः्चयानें . 

गोता पु०, गोत स्त्री [ अ० गूताहू ] 
पक्ष्याचे किं० पतंगाचे आकाशांत खाली येणं 
कॅ० घसरणे (खाणें ). २ पदार्थ किं० माणूस ... | 
पडेल अद्ा रीतीचा त्याला दिलेला ॥क्रे० वसलेला 
धक्का ( क्रि० मारणे, देणें, मिळणें ). २ व्यापा- 
रांत किं० व्यवहारांत बसलेली ठोकर कं झालेली 
हानि किं० उत्पन्न झालेळें विघ्न. ४ रिकामी याती” 
यात; हेल्पाटा, &गोता खाणें नुकसानीस यति 
होगे, जेन्‌ं काम तेनें थाय बिजा करे ते गोता, 
खाय ज्याचे काम त्यानेंच करावें;जो बोणी मेत 
[कॅ० भलत्याच काम करूं लागेल त्याला ठ डाके 
बसेल; न्हावी वस्तऱ्याने डोक्यावरचे केंद ता. झं 
काढतो ते सुतार रंध्यानें तासून काढूं लागठा 
तो मूर्ख ठरेल. च्चिं पुकरण » 

गोतांबोल खी० अनेक पदार्थच ९. काणी 
मिश्रण, किं० गळद; उ० सुक्रामांच्या रसा 
उतरल्यावर खावयासाठो आम्ही भार? ८ तढे 
लोणचे, इ० पदार्थ डव्यांत भरून बरोबर र, 
होते; मुक्कामाच्या ठिकाणी उतरून * म. गुल 
उघडून पाहाता तो सवं पदार्थाची सोतां्र 
झालेली आम्हांला दिसली ! पुरष; 

गोत्र [ सं? ] न० १ वंशाचा मूळ नाट 
उ० माझें गोत्र कोंडिन्य, २ काथा... ह 
गोत्रांत उत्पन्न झालेलो माणसें समुच्चयान वव 
माझें गोत्र आलीकडे फार वाढलें आर. 3 
&गोव्रकरुठार पु०,; गोत्रकुदळ, 
गोत्रासंभधो मनुष्यांना अनेक प्रकार 
२ स्वगोभ्रीय सरा गमन करणारा. 
जो ज्याच्या गोत्रांत उत्पन्न शाला त 
गोल़ज़ ( बाप, आजा, पणजा, बंधु, 
पुतण्या ३० विशेष संज्ञा नसतां ५गोच्रज? 


गोंद 


ष्ट्र 


गोघळी लय 


प्रयोंग होतो ). गोत्रपुरूष पु० * गोरज ? पहा, 
'गोन्रबंधु १० परस्परांशॉ सतकांदे संवैध नसतां 
रक्का गोत्राचे जे इसम ते परस्पर. गोत्रहत्या 
स्री० १ गोत्रज पुरुषाचा वघ.२ सोंगट्या खेळणारे 
जे गडी त्यांनो नजरचुर्कानें आपल्या संगू गड्याची 
सोंगटी मारणें ( विनोदानें ). गोत्री वि० गोलज. 
गोंद [ हिं० ] पु० डीक ( कागद ३० 
तिकटावयाच्या ॥० पुष्टीसाठों खावयाच्या उप- 
योगाचा). & गोंददाणी'स््री ० डिकदाणी . 
गोद[हिं०]स्री०खाडीचे पाणी आंत येऊं शकेल 
अक्गा विस्ताराची गल्ब़तें बांधण्याच्या उपयोगा'ची 
जी जागा ती. 
गोद्ड वि*खरखरत कि ०ष्वरवडीत(त्वचा) . 
गोंदड, गोदेंड ७० गोताव्यांच्या अठरा 
आखाड्यांपैकी एक. &शदुड्शाई वि० १ ठिगळे 
ज्याला फार असा कपडा. २ अव्यवास्थत (काम, 
संस्था, इ०). २ गोसाव्याच्या गोद्ड पंथासंवंधाचा , 
चर ' गोदड? वि०आणि “गोदड? “गोदंड, 'पु० पहा 
गोदडी, गोधडी स््री० १ अनेक वल्षांचे तुकडे 
एकाला एक आणि एकावर एक असे शिवून जो 
जाडी आणि मऊ पदार्थ पांघरण्यासाठी करतात 
तो. २ (लक्षणेने) घामोळे, गोवर; इ० च्या योगाने 
शरीराचा पृष्ठभाग खरबडात होतो तो. 
गोंदर्गी स्त्रा० एक झाड. 
गोदणें, गोंघणें स० क्रि कपाळ, गाल, 
हाते, ६० च्या त्वचेवर सुईने टोचून नक्षी, राम- 
नाम, तुळशीवैदावन, ३० वेठाविणे; ह्या सुईने 
पाडलेल्या छिद्रांवर हळद ३० पदार्थांचा लेप करून 
त्या आक्काते टिकाऊ हिरव्या रगाच्या होतात. & 
'गोंदुवण न? गोंदण्याची साधनसामुग्री. 
गोदरड स्त्री० गोठ्यांतील केरकचरा . 
गोंदविडा पु० एक प्रकारचा भाकारविशे- 
बाचा विडा. 
गोंद्वेल खी ० तांदुळाची एक जात. 
गादा पु० लाल तापावलल्या खिन्यानें 
राला देतात तो डाग. 
गोदा, गे!दावरी स्त्री एक नदी; ही ब्रिंब- 
केरी उगम पावून बंगालच्या उपसागरात मिळते. 
गोदान [ सं० गोच्गाय; दानऱ्न्देणें ] न० 
ब्ञाह्मणाला गाय देण्याचा विधि. [सं ० गोन्न्केश; 


दानकोपणें ] षोडष संस्कारांतील एक; सोड-- 
मुंजीच्या अगोदरचा विथिविशेष . 

गोदी [हिं०] खी० बंदरामध्ये जहाजे, 
गलत्रतें, ६० ना सुरक्षितपणें राहण्यासाठां केलेल 
जागा. 

गोंध स्त्री» १ केश विचरले असतां फर्णाला 
अडकून येतात ते केश; गुंतवळ, २ थुंतायुंतांचा , 
जिकिरीचा, किं० भानगडीचा व्यवहार,काम ०. 

गोंघणे वर “ गोदणें ' पहा, 

गोधन [ सं० गोनूगायन पनऱ्न्संपात्ते ] न० 
गायी , म्हशी , बेल, रेडे, इ०रूप संपात्ति, 

गोंघरणें, गोंधवणें अ० क्रि० १ युंतणे; 
गुंतागुंतींत पडणें; घोटाळणें, २ अव्यवस्थित होणें; 
भभ्नक्रम होणें. २ गोंधळणें. स० क्रि० १ गुंतविणे . 
२ अव्यवस्थित करणें; भझक्रम करणें. २ गोधळ/वणें, 

गोंधळें [ म० गोंणें ] न० गोंधण्याच्या 
संस्काराने उत्पन्न केलेली आकृति.वर 'गोधणें हा . 

गोंधवण [ म० गोंधवणें ] स्त्री० उंताुंत; 
गुंतलेपणाची स्थाते. र 

गोंधळ पु० १ अव्यवस्था; घोटाळा, अस्ता- 
ठपस्तपणा. २ कोलाहल; आरडाओरडा. ३ भ्रांति; 
भ्रांतिष्टपणा; विचारांची युंताुत होऊन काय 
बोलावें [० काय करावें हें सुचत नाहीं अशी 
स्थाति, ४ जगदंबेच्या प्रीत्यथ॑गायन, नृत्य, 
कथानुपषंधान, ६० रूप जो प्रकार करतात तो 
( क्रि घालणें ). & गाढवांचा गोंधळ आणि 
लाथांचा सुकाळ मागें ' गाढव ? शब्दांत पहा. 

गोंधळणे अ० क्रि० १ घोटाब्यांत पडणें, काय 
करावें त॑ सुचत नाहीं अश्या स्थि्तात पडणे. 
भ्रांतिष्ट होणे. २ अनेक पदार्थात एक विशिष्ट 
पदार्थ पडून तो न सापडेता होणें; भल्याच 
ठिकाणा पडणें [क़े० टांकला जाणें. स० क्रि 
घोंटाळ्यांत घालणें किं० पाडणे. २ भल्त्याच 
ठिकाणीं टांकणें. २ अव्यवस्थित करणें. 

गोंघंळविण वर “ गोंधंळणें ) स ० क्रिे० पहा. 

गोंधळी पु० जगंदेबेच्या मूती पुढें गोंधळ घालून 
उपजीविका करणारी हिंदूंची एक जाति. वंरे 
६ गोंधळ ? अर्थ ४ पहा. [ मध्ये पहा. 

गोंधळी लभ, गोंधळी मुहूतं खालीं 'गोधूळ* 


गाधो 


गाफाटा 


गोधा [सं०] स्त्री» ९ घोरपड, २ सुसर. 
अतेरंदाजाचा चामड्याचा हातमोजा ( धठुप्याच्या 
दोराने हाताला'इजा होऊं नये म्हणून घालावयाचा) . 
६ गोधांयुली ? हा शब्द याच अर्था मराठी कावे- 
तेंत योजला आहें. 
गोधूम [ सं० ] पु० गहूं, 
गोधूळ [स॑० गोऱगायी, ह्यर्शी; धालेन्न्थळ] 
स्त्री सूर्यास्ताचे पूवीचा तीस पळें आणि नंतरचा 
तास पळें मिळून जो साठ पळांचा अवाधे तो. ह्या 
चेळीं चरावयास गेलेल्या गायी म्हशी परत गांवांत 
येंतात त्या वेळी त्यांच्या पावलांनी धूळ उडत अस्ते 
ह्यावरून “गोधूळ? शब्दाचा वरील अर्थ रूढ झाला. 
&गांधळी तझ न० वरील साठपळांच्या अवधींतील 
ल्य. गोंधळी महूत पु० वर्राल साठ पळांच्या 
अववोंतील मुहूर्त. गोघाळेक, गोंधळूक वि० 
चराल अववातील करिं०्वरील अवधाच्या संवंधाचा. 
* गोंधळी इ० ताल अनुस्वार आगंतुक होय. 
गोप [ सं० गोर्गाय, पाऱरक्षण करणें ] 
अ० ? युराखी. २ सुवणांचा एक अलकारावदेष, 
गोप, ग्राफ पु० रेशमाचे क्षे कापसाचे 
कि० सुवर्णादिक धातूंचे तंतू कांहा वशेष प्रकारें 
एकमेकांत युंतवून दोरीसारखा लांव पदार्थ कर- 
त्तात तो. 
- ग्रॉप पु० एक प्रकारचें गवत. 
गोपचार [ सं० गोप्रचारनूगायरान ] पु० 
गायी म्हशाना चरावयासाठी गांवाच्या शेजारी 
जी जागा सरकारनें गांवकऱ्यांना फुकट दिलली 
असते ती. 
गापन [ खं० युपून्ल्पविणे ] न० ल्पविणें; 
युप्त राखणें; युप्त ठेवणे. न० रहस्य; युप्त गोष्ट' 
[ स० युप>र'क्षणें ] न० रक्षण; संरक्षण, 
क्ष्णापनस्फोटःपुळ्युप्त गोष्ट बाहेर पडणे [०फुटणें. 
गोपाल, गोपाळ :[ सं० गोपालऱस्युराखी ] 
पु०१ श्रीकृष्ण, २ युराखी. २ कोल्हांस्थासर छे 
खळ करणारं जे लाक त्यांची जात .% गोपाळकाला 
पु० गाकुळ अप्टमीच्या उत्सवाच्या अखेरीस 
ू र्तात त्या 
शकयाने कि० त्यांचा समारंभ, गोपाळी वि० 
या वेळचें (ल्य). 


गोपिका, गोपी [सं०] स्री ८ यर!ख्याची त्री. 
_ गोपचंदन गोपीच्दन न० १ एक प्रकारची 
1पवळसर माती ,-जी द्वारकाक्षेत्री विक्षेप आहे; 
ही गंधासारखी कपाळावर किं० शरीराच्या इतर 
भागांवर लावितात. २ देशा दिकांची जाळून 
पोळून, आणि लटून केलेला दुदंशा . 

गोपिवी, गोपीपी स्त्री८णक लहान काळा पक्षी, 

गोपुर [ खं ] न० देवालय इच्या पारि- 
वाच्या द्वारावर दुमजली किं० तिमजली करतात 
ती बंदिस्त जागा. २ शहराची वेस. ३ स्त्रिया 
चैक्ममासीं भिंत इ०वर गंध इच्या ज्या आक्काते 
काढतात त्या. ४ एक प्रकारचे गवत. 
_ गोप्य [ सं० ] वि० शप्त ठेवावयाचा; युप्त 
ठवण्याच्या लायकीचा . 

गोग्रसव पु० अशुभ वेळा जन्मलेले मुल 
गायीच्या तोंडापुढे धरण्याचा विधि. अत्तें केल्यानें 
त्या मुलाचे आनष्ट टळते अशी समजूत आहे. 

गोफ पु० १ गळ्यांत धारण करावयाचें प्क 
भरूषणावशष, २ रेशीम इ०चे अनेक पदर कांहीं 
विशेष प्रकारें विणून केलेला लांवर दोरातारखा 
दार्थावशेष,मागे “गोप, गोफ पहा. __ 

गोफण, गोफीण स्त्री७ दगड जोराने दूर 
फेकावयाचें प्षतळी, दोरी , कातड्याच्या वारा, 
इ०चें बनविलेले साधन, &गोफणयुडा र 
गोफर्णानें फेकलेला किं० केकावयाला योग्य अता. 
घोंडा.२ तटख किं० तरतर्रात किं०चलाख कट र 

गोफणणें [ म० गोफण ] स० क्रि» गोफ 
णात घाळून दूर फेकणे. 

गोफा [ सं० यु ० १ पायाचा बॉट 

ल्फ ] पु० ९ 

२ स्त्रियांचा केश्यांचा बुचडा. 

गोफाटणें , गोकरणें स० क्रि १ घोटाळ्यात 
घालणें; पगदस्तीचे भाषण करून एकाथाला कामे 
विणें. २ चुकीच्या मार्गास लावणें. २ कांडी ल 
ओरखडून काढणें; कसेंत्रसे करणें. ४ ह तव 
साधन सामय़ीनें (.कांहों काम ) कसें तरी शग 
टास पोचविंणे.अ ०क्रिन्युदमरणें;काहावात का क 

गोफारा पु घोटाळा; पेच; संकट, ( तप्त 
प्रयोगात मात्र ); उ० गोफाट्यांत पडणे, सांपडणें» 


। अडकवणें, घालणें इ० १ 


शक 


चड 


गोफीण ५ 


गोफीण स्त्रो० मार्गे : गोफण ? पहा. 
गोबटी स्ी०, गोवटें न० पुढें * गोमेटी ? 
गामेटें * 
गोबड न० १ शेण इ० केरकचरा अस्ता- 
व्यस्त पडलेला, २ अव्यवास्थितपणें इतस्तत: पडलेले 
किं० पसरलेले सामानसुमान किं० पदार्थ 
गोबडणे अ० क्रि० खरकटे, शेण, माती, इ० ना 
घाण झालेले किं० लडबडलेलें असणें ( भांडे 
जमीन, इ० ). 
गाबरा वि० लठ्ठ आणि ब्रेघाट (शरीर, पात्र, 
पदार्थ ). &गोबरा गणेश्रा पु० वेघाट, बेडोल 
रकिं० कुरूप माणूस 
गाबराळ स्त्री एक प्रकारची केळ 
गांबाडणें स० क्रे० १ राख, शेण, मार्ती, 
४०नीं माखणें. २ अव्यवस्थित करणें; गहृद करणें 


गोवे, घोबें न? अकाल्पित किं० अनपेक्षित । 


अता लाभ; धताड; क्रि०्यणें, सापडणें, मिळणे ,इ० 
गोब्राह्मण पु० स्वभावानें सोम्य आणि गरीव 


ब्राह्मण 
गोम स्त्री०१ अनेक पाय ज्याला असतात असा 


एक क्वद्र जंतु.रवर्राल जंतृसारखी कांहां घोड्याच्या 
अंगावर जी केशांची पंक्ति असते ती ,-ही अश्रुभ 
गणिली गेली आहे, ३ पदाथांतील कांहों कमीपणा 
उणेपणा ,दोष, किं ०ऐेब . ४कांहो गुप्त दोष,-जो एक- 
दम लक्ष्यांत येण्याजोगा नसतो .५ कांबळा , घोंगडी 
इ०च्या शेवटास रेशीम इ०चे दोर भरून करतात ती 
पट्टी. ६ युणयुक्त माणसांत ।० पदार्थांत एकादा 
जो कमीपणा र्कि० दोष असतो तो. 

गोमटा, गोमट वि" मनोहर; सुंदर;सोयीचे, 

गोमटा पु० कोष्ट्॒याच्या धंद्यांताल एक पा!रे- 
भाषिक शब्द; मागाच्या ओव्याच्या पांच पदरी 
दोऱ्या. 

गोमटी स्त्री०काचेच्या बांगड्यांची एक तऱ्हा 

गोमा पु० १ खोटी, दिखाऊ, करिं बाह्या- 
त्कारीची नाघुषी, नापसंती, ।के० अप्रीतिः उ० 
राम्या, तुझ्या मनांत विड्या तोंडावयाच्या आहेत, 
हं तांड, उगीच गामा कशाला करतोस ( कि० 
लावतोस ) ? २ डाल, [दमाक, एट 

गोमा पु० पुरुषाचे ठोवलेले नांव. & गोमा- 
गणेषा पितळी दरवाजा, गोमाजी कापशे, 
गामाजी [तमाजी ,गोमाजी सोमाजी कोणी तरी 


८५ गोरख गांजा 


प--->>_ल्दााकत्स्_ र... 


माणूस(ज्याचें नांत सांगण्याची जरूरी नाही); एक 
मनुष्य ( मग तो कोणी कां असेना ); कोणी तरी 
मनुष्य ( ज्याचे कांही महत्त्व नाहो ). .हा सर्व 
नाव काल्पानक आहत;ह्या नांबांच्या कोणी व्यक्ति 
होऊन गेल्या नाहांत.आमचे' मराठी भाषेचे वावप्र- 
चार, ह्मणी, इ० ? हूं पुस्तक ले० १०७८ पहा, 

गामाशी [ म० गो-- माशी ]स्त्री० गाय इ० 
च्या अंगावर वसाते करून त्यांचें रक्त शोषून 
धेऊन जगणारी एक प्रकारची माशी. & चालत्या 
घोड्यावरच्या गोमाश्ा मनुष्य वेभवरपन्न अते- 
तों पर्यंत त्याच्याशा मत्री करणारे लोक ( तो 
होनदशेस येतांच त्याला पारित्यागणारे लश्चे आणे 
ल्वराड लाक ); कार्यसाधु लोक, 

गोमांस [ सं० गो ( गाय ) --मांस ] न०- 
१ गार्याचें मांत. २ अनुपभोग्य वस्तु; असतेच अन्य 
वाकप्रचार “ शिवस्व, ? “माय पावशी. [ चिन्ह, 

गोमीच न० घोड्याच्या अंगावरचे एक अशुभ 

गोसुख [ सं० गो ( गाय )--मुख ( तोंड )] 
न० १ गायीचें तोंड, २ लाकूड, दगड, घातु, 
इ०चें केलेलें गायीचें तांड. ३ एक वाधविशष. & 
गोमुख व्या पु० दिसण्यांत गरीव साधा भोळा 
पण कपटी आणि विश्वासघातकी मनुष्य;गायतोंल्या . 

गोमुखी [ सं० गो ( गाय )- मुख ( तोड ) 
--प्रत्यय ] स्थी० हातांत माळ धेऊन जप कराव- 
याची सखलादीची पिशी . 

गोमूब्रिक्रा स्त्री सावयव अंक युणावयाचे 
असतां एक प्रकारे अक मांडून युणण्याचा एक 
प्रकार. & गोमूत्रिका बंध पु०छांकांतील अक्षरे 
कांहों विशष प्रकार मांडतां येतील असा एक छोक- 
रचनेचा प्रकार. 

गोमेटी, गामेठी स्री एक वलछीविदेष 

गोमेटें (-ठे )न० गोमेटीचे फळ, 

ग्येयला पु० जळाऊ लाकडांचा भारा; हात 
दीड हात लां्त्रांच्या काटक्‍यांचा डाक्यावर वाहन. 
नेतां येण्याइतका जड भारा 

गोयाबा पु०१ सुस्त, आळशी मनष्य; तछख, 
तरतरात याच्या उलट, २ मख अजागळ माणूस 

गोरख गांजा पु० एक ओषधी वनस्पतिविशेष 
( नळयुद ३० वर याचा उपयोग केला जातो ).. 


गोरस्कछ चाळा 


_-_>>>>>>>>>> 


क की 
गोरख चाळा पु०, गोरख सांखळी स्त्री” १ 
अनैक कड्या जिला बसाविलेल्या अत्ततात अस्ता 
लोखंडाचा दांडा,- जो गोसावी हातात वतात % 
२ दुसऱ्या कुटेबांत आपल्या मुली विवाहान कन 
आगांगे त्यांतील मुली आपल्या कुटंत्रांत विवाहाने 
करून घेऊन एकमकांशो जुळलेला कुटेबे समुच- 
यानें. ३ एकमेकांना जामीन राहिल्यानं कि० दण्या- 
घेण्याच्या व्सवहारानें एकमेकांच्या पकडात अडक- 
लेले गांवकरी समुच्चयानें. ४ एकांत एक शुंतल्या 
आंडेत शाखा ज्यांच्या अशा वृक्षांचा आणि 
वेलांचा टापू. [त्याचे फळ, 
गोरख!चिंच स्त्री: १ ए्कवृक्षावशष, २ 
गोरख पंथ्र, गोरख मार्ग, गोरख संप्रदाय पु० 
गोरख मत न० गोरखनाथानें प्रचालत केलेला धर्म. 
गोरख मुहूर्त पु० शुभ मुहूर्तविशेष. 
गोरखा पु० यराखी. 
गोरगरीब पु० अ० व० गरीब लोक. 
गोरज [ खं० गो ( गाय )--रजस (धूळ) ] 
वि० रानांत चरावयाला गेलेल्या गायी परत धरा- 
"कडे येतात त्या वेळेसंत्रंथाचा किं० त्या अवधींतील; 
गोरज मुहूर्त, गोरज ल्झ, इ०. 
गोड्या [ सं० गोर ] (वे० किंचित गोरा 
(माणून, इ०). ' गोरटेला ! ह्याच अर्था दुसर ख्प. 
गोरब न० खोळींच्या आकाराचें इरलें(पर्जन्य- 
निवारणाचे एक साधनविशेषं ). 
गोरबंद पु० घोड्यांच्या किं० उंटाच्या खोगि- 
राचे एक वंधनविदोष. 
गोरवी कटगी [ कानडी ] स्त्री” मशाली- 
सारखें पेटणारें एक लाकूड ,- हें माकडी नांवाच्या 
झाडाचें लाकूड अमेतें. 
गोरस [ सं०गो (गाय )--रस ] पु० गायी 
किं० म्हशी यांचेपासून आपणासं मिळतें तें दूध, 
दही, लोणी, इ०. 
गोरसण (-न ), गोरसाण (-न ) न? 
'एस्ड्या, ०इ चा ठेचा, इ०,-जो कातडे कमाव- 
ण्याच्या कामो उपयोजितात . 
गोरसणे स० क्रि बीजे पेरावयांला योग्य 
करणें ( शेत, जमीन, इ० ).  [ थॅमंप्रसारक, 
व बो *त्रख, गोरखनाथ पु० एकं हिंदु- 
> गारक्षक [ सं० गो ( गाय )--रक्ष 


८ 


गोलक 


( रक्षिगें ) ] पु० १ युराखी. २ गुरांढोरांचा 
काळजी वहाणारी देवता. 

गोरा, गोऱ्हा पु० गायीचें नर अपत्य. 

गोर [सं० गोरपांढरा] वि० खेत. वगाचा; 
पांढरा. & एक गोरी आणि बत्तीस खोड्या 
चारी गोरेपणांत शारीरिक व्यंगे लपतात किं० 
त्यां व्यंगांकडे फारसे ल्हय देळें जात नाही. गोरा- 
गोमटा वि० गोरा आणि सुंदर. गोरागोमटा 
आणि कपाळकरंटा, गोरागोमरा आणि नरदेच 
करंटा पु० दिसण्यांत सुंदर पण वाईट युणांचा 
किं० भाग्यहीन ( पोरगा किं० माणूस ). गोरा- 
गोरापान वि ० खूत्र गोरा; अत्यंत गोरा. गोरामोरा 
वि० भोतानें ० रागानें ज्याच्या चेहऱ्याचा 
रंग पालटला आहे असा. 

गारांजन, गोरोचन [सखे०्गोरोचना] न०ण्क 


। सांधी पदार्थ,-जो गायीचे मस्तकांत असतो असें 


समजतात.तो रंगानें पांढरा [कि०पिवळसर असतो. 

गोऱ्हा पु० गायीचे नर अपत्य. 

गोल [ सं० ] वि० १ वतुळाकार; ३० 
गाडीचे चाक. २ वाटोळा भर्राव. पु० १ गरग्रांत 
वाटोळा पदार्थ; सर्वे बाजूंनीं वाटोळा पदार्थ; त ः 
उ० भूगोल, खगोल, २ वाटोळा वांक्षा; गोला. 
३ पदार्थांचा वाटोळेपणा. ४ पागोटे, ३० व्लांत 
जो जरीचा पदर अप्तो तो. ५ अमिज्वालांचा 
झोत किं० गळूल, ६ क्रांतिवृत्ताचा अर्था भाग. 
७ गोड्या पाण्यांतील मत्स्याव्रेशेष, ८ गोफ ज्या 
तंतूंचा गुंफिळेला असतो ते तंतु प्रत्येक, 
अखूड (विटी . 

गोलक [ सं० ] पु० १ हिंदूंची ए॒क जाति हि 
ब्राह्मण जातीच्या विधवांची संताते. पाते [जवत 
असतां व्यभिचारापासन स्त्रीला झालेला जो पुत 
तो कुंड. विववेच्या पुत्राला रंडगोलक आणि तप” 
वेच्या पुल्लाला कुंडगोलक अस्ते पर्याय शब्द आर्थत 
२ कोणताही वाटोळा पदार्थ, ३ इंद्रियवाचक्र 
शब्दांना आणि इंद्रिय? ह्या शब्दाला जोड ढगात 
शब्द; ह्या जोडानें त्या शब्दाच्या अथात कोंढा 
फारसा बदले होत नाहो; उ० नात्तागोल्क, क्णे- 
गोलक , नेत्रगोलक , इंद्रेयगोलक , ३० . 1 

गोलक [ फ!० गोलक ] न० रुपाया ३० नाणें 


गोलची ५८७ 


गोवळा 


आंत शिरण्यापुरती चौर ज्याला 'पाडली भाहे 
अत्तें बारदान ( दुकानांत असते तसें ). 

गोलचा स्त्री० तुळई, खांब, इ०च्या कडांना 
विशिष्ट आकार धावयाचें सुताराचे एक हत्यार 
( क्रि मारणें ). 

गोलंदाज [ फा० गोलू्‌गोटा; अंदाख्तंनूनन 
फेकणें ] पु०्तोफेतून गोळे उड(वेण्याचें काम कर- 
णारा इसम. &गोलंदाजी स्त्री ०गोलंदाजाचा धंदा. 

गोला पुढें ' गोल्या ! पहा. 

गोलांगूल [ सं० गो ( गाय )-॑लांगूल 
( शेपूट ) ] पु० गायीच्या शेपटीप्रमाणें ज्यांची 
शेपूट आहे आणि ज्याचा वर्ण काळा आणि गाल 
तांत्रडे असतात अश्ली वानराची एक जाति. 

गोलांट (-ठ ), गेल्हांट(-ठ) न० उडीचा 
एक प्रकार ( मारणे, घेणें ); ह्या उडीत डोकें 
खालों आणि पाय वर होऊन मनुष्य पुन्हा पायां- 
वर उभा राहातो. 

गोला स्त्री० कोळपें, कुळव, ४० आउतांना 
लावलेले असतात ते अंकडे प्रत्येक. 

गोल्या पु० १ एक प्रकारचें मुसळ; एका लाक- 
डाच्या दांड्यांत एक दगडाचा गोटा बसविलेला 
असतो आणि लाकडाच्या मापट्यापारख्या नळ- 
कंड्यांत सडावयाचे तांदूळ घातलेले अक्षतात ते 
ह्या वर वणिलेल्या मुसळानें सडावयाचे असंतात; 
ह्या सडणार्‍्या लोकांना “गोल्ये! किं० 'गोल्येवाले' 
म्हणतात. २ कोळप्याला बप्तविलेली अस्ते ती 
लोखंडाची पट्टी. [ कांतील, 

गोंवई वि० गोमांतकासबंधाचा किं० गोमांत- 

गोडंड पु०, न०, गोवंडी स्त्री० रानांतील 
किं० डोंगरावरील जनावरांची वाट, _&एकादें 
काम गोवंडास लागणें ते सुरळीतपणे चालत 
राहाण्याच्या स्थितीस लागणें; तें शिस्तीने चालूं 
लागणे, एकादा माणूस गोवंडास लागणें 
त्याच्या सर्व सोयी जमून त्याचें काम सुरळीतपणे 


चालं लागणें; उ० रामाला मास्तर ठेविल्यापासून 


तो गोवंडास लागला ( किं० त्याचे अभ्यास गोवं- 
डास लागले ). वरील दोन्ही वावप्रचारांत “लागणें? 
प्रमाणें 'येणे! ही योजले जातें. 

गोवणें स० क्रि १ माणे, फुलें, किं० दुसरे 


कॉढों पदाथ सज्तादकांत ओवणें किं० कोणत्याही 


अन्य रीतीने गुंतविगें.रकोणेकाला कोणेका कामांत 
किठस्थळों स्थापेत करणें. २ लेषानें किं० वचनानें 
करिं० अन्य प्रकारें एकाद्याला अडकावणें किं० बांधून 
टाकणें, ४ युंतविगे, ५ घोटाळ्यांत [किं० पेचांत 
अडंकावणें किं० घालणें. ६ शब्दांत पकडणे. 

गोवत्स [ सं० गोऱगाय; वत्सन्न्वासरूं ] 
पु० गायीचें वासरू. & गोवत्ल दादी स्री? 
आशख्वीन वद द्वादशी; ह्या दिवशीं गाय आणि 
वात्तरूं यांची पूजा करण्यांत येत. ह्या दिवसाला 
: वसुत्रारस्त ? अक्तं व्यवहारांत म्हणतात . 

गोचपा [ सं०'गोऱ्गाय; वपासचरबी] स्री ० 
गाय वि० बैल यांची चरबी . 

गोवर पु०,गोवरें न० मानवी शरीरावर देवी- 
सारख्या शेकडो पुळ्या कि० पुटकुळ्या येतात 
तो रोग. 

गोवर [ हिं गोबर ] पु० १ गोवऱ्यांचा 
चुरा किं० चुर्ण. २ युरांनीं गवत इ० खाछयावर 
खाला जमीनीवर पडतो तो केरकचरा, & गोवर- 
कोंडा पु० युरांनों गवत, कडबा, इ० खार्थे 
खाल्यावर जमीनीवर पडतो जी केरकचरा तो. 

गोवरी स्त्री० १ शेण थापून त्याला वाटोळा 
आकार देऊन' उन्हात वाळवून संपंगाच्या उपयोगीं 
जो पदार्थ करतात तो; शेणी. २ चरावयाला 
गेलेल्या गायी म्हशींचे जें शेण पडतें ते जागच्या 
जागीं वाळून जो टणक पदार्थ होतो तो; ह्याचाही 
सर्पणाच्या कामो.उपयोग केला जातो. & गोव- 
रांची आग स्त्री० १ युप्तपणे मनांत जागृत ठेवि- 
लेले वेर, २ असे वैर ज्याच्या मनांत आहे असा 
माणूस, 

गोवरं न० वर * गोवर ? पहा, 

गोवधेन पु० १ मथुरेजवळचा एंक डोंगर; 
इंद्राने उः्पन्न केलेल्या जलप्रलयापासून गोपांचें 
रक्षण करण्यासाठी कृष्णानें गोपांस त्या डोंगरावर 


' बसवून तो डोंगर करंगळीवर उचळून धरला होतो 


अशी पौराणिक गोष्ट आहे. २ बलिप्रतिपदेच्या 
दिवशो वलभसंप्रदायी लोक जो शेणाचा ्किं० 


' तांदुळाचा किं० भाजीपाल्याचा ढींग करतात तो. 


७) 
४ 


गोवळ, गोवळगोठा पु० गार्यांचा गोठा', 
गोवळा, गोवांळा पु० ९१ गुराखी. २ मनु- 


गोवा 


>>>: 0000000010) ती? नी! 


व्याच्य़ा शरीरावर ज्या स्कॉटरूपा दता यतात तल्या 
शमविणारा देवता. ३ दूधखुळा, ४ पॉरकटपणा 
करणारा माठा माणूस 
गोवा [ म० गोवणें ] पु० १ गुंता; उतायुत 
-4 घोटाळ्याचा कि० पंचाइताचा आस्थात -4 
एकाद्या माणसाला ए्काद्या कामो अडकावून ॥$० 
छांबन ठवण शि 
गावारा पु० युराखी त्य वतात 
गोवारा स्थी० एक झाड; याच्या शगांची 
गाविद [ ग्य ग्पु ०2? श्राक्ूण्ण.२ एक पष्पावदाप 
३ तांबडा [के० इिरवा असा माणावदऱाष &गाव्द 
माणि पु० तांव्रडा काचचा माण ,-ज्याला “गावद? 
असा पयाद दाब्य़ आहे.गोविंद द्वादशी स्त्री“फाल्णुन 
शुद्ध दादशी .ग.विंदूपुष्प न? कावळाच्या झाडाच 
पुष्प. गोविंदाविडा, गोंदावडा ५० एका वाशिष्ट 
आकाराचा केलला [वडा( मुखशुद्धयथ खावय़ाचा) 
गोविंदी स्त्रो० वाघटी नांवाची एक वल. 
हिच्या फळाला ' गावद ? म्हणतात. 
गोवे न० १ अदमुर जें दहा तं. २ श्रमाशिवाय 
मिळालला लाभ. २ अकाव्पत कि० अन्पाक्षत 
प्राप्त. ४ आपण प्रार्थना [किंठ याचना वेलली 
नसतां आपणास द्रव्याद देणारा उदार माणूस. 
५ इमारतांचे वांधकाम करणारांना उंचावर उभें 
राहाण्यासाठां जी वासे फळ्या ₹०्चा रचना 
करतात ता; पहाड; परांची. 
गोवेल पु०, स्त्रा० गुरांना अपायकारक असें 
एक झुडुप ,-याच्या फांद्या गवत इचे भारे बांध- 
ण्याच्या कामी उपयाजिल्या जातात. 
गोव्या चि अजागळ; वधळा, 
गोशत [ सं० गो ( गाय )- शत ( शांभ- 
राचा समुदाय ] न० शुभर गायांची ब्राह्मणाला 
दिलेली दणगी; दांभर गायांचें मूल्य द्रव्याच्या 
रूपानं ब्राह्मणाला [दलं जात ते. हे बायकांचे एक 
नत असतें 
गाऱपंच [ फा० ] पु० थंडीच्या दिवसांत 
डोकें आणि कान यांना रुंडळतात तें वसन किं० 
त्या वस्त्राचे असें वेष्टन: टापा शां. 
पह माळी गोशमाळ, गोसमाल [ फा० 
मालीदनूऱघासणें ] स्त्री कान 
( शिक्षा करण्यासाठी ) 


"ट्ट 


गोष्ठ 


गोशा [ फा० गोशाह्‌ ] पु० .१ धनुष्याचे 
टोक. २ काताऱ्याच्या धनुकलोचो किं० कश- 
णीची मुठ. ३ वल्नमाचा सोगा. ४ निवाऱ्याची 
किं० खाजगी जागा क्रेंठ खोली. 

गोशाला [ सं० गो ( गाय ) ५ शाला (धर)] 
स्त्री गायी म्हशी बांधावयाची जागा; गोठा. 

गाशरा, गोबेरा, गाश(-प-) वारा [ फा० 
गोषवाराहू ] पु० सारांश; तात्पर्याथ; थोड- 
क्यांत सांगितलेली हकीगत, एकाद्या दर्कांगतीर्चे 
संक्षिप्त रूप 

गोष्ट ([ सं० गोष्ठ १ गोठा. २ सभा ] स्त्री० 
१ हकीगत, वृत्तांत. २ कथा; मनोरंजक प्रसंगाचे 
1० वृत्तान्ताचें कथन किं निवेदन. ३ कांहीं 
काम (कि० व्यवहार. ४ नाट [कि० कादंबरी याचें 
कथानक, ५ केलेली कात, बोललेला शब्द , मनांत 
आणलेला विषय , केलेलं आचरण, ंचिातिलला बेत; 
उ० तू पुन्हा अशी गोष्ट करूं नको, बोलं नको, 
चिंतू नको, आचरूं नको, इ०, ६ एकाद्या माण- 
ताचा कि वस्तूचा उडेव किं० उच्चारण र्कि० 
निवेदन; उ० कालच्या सभेंत त्या जादूगाराचीः 
कांहीं गोष्ट निवाली नव्हती. ६ प्रकरण, बाबत. 
७ स्थिति किं० परिस्थाते मनांत घेऊन एका- 
द्यानें केलेलं, बोललेले, आचरलेलें जें कांहो त 
( त्याची स्वाति किं० पारास्थाते मनांत धेऊन ) 
उ० रामभाऊ बोडतयाने बुधवारांत जातो म्हणून 
तूं जाऊं नकोस हो; त्याची गोष्ट वेगळी आण 
तुझी वेगळी, &पुकाद्या'ची गाष्ट काढणे त्याच्या 
वाटेस जाणें; त्याची कुरापत काढणें. तूं यथे त्या 
व्यवहाराची ग,ष्ट बोळूं नका त्या व्यवहारा- 
सवधान अक्षरसुद्धां बालू नको. लांब लांब ग! 
सांगणे किं० गोष्टी बोळणें बढाया मारणे. गाट 
मात स्थ्ची० गप्पा टप्पा, गोष्टी वेल्हाळ वि० १ 
गोष्टी ऐकण्याचा किं० सांगण्याचा नादी क 
शोकांन, २ बुल्युल करणारा; उ० तुमची चिंगी 
भारी गोष्टीवेल्हाळ आहे बोवा ! गोष्टी श्रा न९ 
१ श्राद्वविधि यथासांग करणें द्रव्यांद प्रातिकूलते 
सुळ अशक्‍य असतें तेव्हा जो श्राद्ववि्धांचा प्रकार 
सागंतला आहे त्याप्रमाणं श्राद्ध करण. २ अनेकावध 
ज्या [नरथक गोष्टी ० गप्पाटप्पा त्या; उ०आताीं. 
तुझें ह गोष्टीश्राढध पुरे कर , माझें डोकें उठले 


गोष्ठ 


५८९ गोळा 


गोष्ठ ( सं० ] पु न० १ गायी म्हशाचा 
गोठा. २ वासस्थान. पु० सभा & गोष्ठ पु० 
कुभांडी . गोष्ठेपंडित पु० १ शेंदाड शिपायी. २ 
चढाईबोर माणूस. गोष्ठेपटु,गोष्ठेशूर, गे'ष्ठप्रगल्भ 
वि० लांग्र लांव बाता झोकणारा कतृंत्वशून्य माणूस, 

गोण्पद [ सं० ] न० २ गायीचे पाऊड. २ 
गायीच्या पावलांचे चिखल इ० मध्यें वठलेलें 
चिन्ह. ३ अयंत लहान डतके. & गोष्पदोपम 
वि सुसाध्य; सहज मिळण्याजोगें; सुकर; सुलभ. 

गोला पु० १ धनुष्याचें टोक. २ अंगरखा, 
झगा, इ० चा घोळ किंवा घेर. 

गोलाव (-म-)डा [खालीं 'गातावी! पहा .] 
पु० गोसावी ( तुच्छतेने) . 

गोलाव (-म-) पण [खाला 'गोसावी' पहा] 
स० गोसाव्याची स्थिति, दर्जा, किं> राहाणी 

गोलावी, गोसामी [ स॑० गो ( इंद्रिय )-- 
स्वामिन्‌ ( नियंत्रणंत ठेवणारा )] पु० १ जो 
शद्वादिक संसार सोडून शेडी काहून टाकून भगवी 
वल्लें धारग करतो तो. २ कथा करणारा जो हारि- 
दास याला द्यावयाची पदर्वा. २ ( लाक्षणिक ) 
ज्याला घरदार,वायकोनोरें इ०्नाहींत तो. ४पत्ांत 
शुद्दांत धावयाची बहुमानाची पदवी; उ० तुकोजी- 
राव मोरे गोसावी यांसी. ५ मालक, धनी. ६ 
मातीची चिमणी,-वाजेवावयाची. ७ एक लहान 
राखी रंगाचा पाक्षिविशेष, ८ तव्याच्या वरच्या 
बाजस राष्र लावून त्यावर भाजलेली भाकरी 

गोस्तनी [ स० ] स्त्रा० द्राक्ष 

गोस्वामी [ सं०गो० ( गाय, इंद्रियें )-- 
स्वामिन्‌ ( नियंत्रणेंत ठेवणारा ) ] पु० १ गवळी. 
२ गोसावी. ३ बहुमानाची पदवी. 

गोहूण स्त्री० युरांता कडबा, गवत, ३० सोयीने 
ल्लातां यावें आणि तें फारसें विततकटलें जाऊं नये 
म्हणून जी वासा आडवा घालून बादेस्त जागा 

ली असते ती; गव्हाण; गव्हाणी 

गोहरा, गोहोरा, गोऱ्हा पु० गायीचे नर- 
अपत्य. &गोहंऱ्य़ानें शत आणि पोरानें संसार 
होत नाहीं “1 त्या कामाला समर्थ अर्शाच 
माणसें किं० पाधनसामय्री असल्याशिवाय तों 
-तॉ कामें चांगळों होऊं शकत नाहोंत, [ पहा, 

गोही, गोहीदार ' ग्वाही, ' “ ग्वाहीदार 


गोहो पु० १ पति, नवरा. २ वयांत आटला 
पुरुष. ३ एकाद्या माणस्ताला नियंत्रणेंत ठेवावयाला 
कि० आवरावयाला संमर्थ अत्ता माणूस; उ० मी 
त्याचा गोंदो आहे; तो कस्तें नाहीं हे काम करीत 
तें पहातों. ४ एकाद्या रोगाचें निवारण कराव- 
याला समर्थ अत्ते ओषधे; रामवा'ग औषध: उ० हें 
औषध पित्ताचा गोहो आहे 

गोहोत न० १ युरांना खावयाला देतात तें 
आंत्रोण,-कोंडा, पेंड, चुरी, इ० चें शिजाविलेळे 
मिश्रण. २ अनेक पदार्थांची गलद म्ह० घोटाळले- 
पणाची स्थिति. [ पहा, 

गोहोरा पु० गायोचें नर अपत्य. वर गोहरा? 

गोळक पु० हिंदूंची एक जाति. वर “गोलक? 
पहा. 

गोळंबी स्त्री० पाण्यांतील एक लहान प्राणा, 

गोळंकारी [ म० गोळा --आकार ] पु० वार्ध- 
क्‍्यानें किं आजारानें ज्याच्या गालांचा गोळा 
झाडा आहे तो. 

गोळा [ स॑० गोल ] पु० १ मध्य बिंदूपासून 
परिाच्या प्रत्येक िंदूपर्यंत ज्याचें सारखे. अंतर 
असतें असा भरीव किं० पोकळ पदार्थ;वाटोळा पदार्थ 
चेंडू, २ वाटोळा किं० साधारण वाटोळा पदार्थ,- 
शेणाचा, मातीचा, पिठाचा गोळा. ३ ढिखूळ ,- 
माती इ० चे. ४ कांहों व्यक्ति किं० पदार्थ समुदा-' 
याच्या दृष्टीनें; उ० ती मारामारी पहावयाला 
शंभर लोक गोळा झाले होते; उ० वर्गणी पन्नास 
रुपये गोळा झाली; उ० त्या पोरानं सुपाऱ्या उड- 
विल्या त्या गोळा कर. ५ मोते घ्यावयाची ऐपत 
नसल्यामुळे तारेत ओवून नथ इ० दागिन्यांत 
मोत्याच्या ऐवजी जो चांर्दा इ० चा वाटोळा पदार्थ 
कंरून धोलेतात तो. ६ हस्तयादादि गात्रे ज्याला 
असावी तितका नाहोंत क्रं.त्यांचा उपयोग करण्याचें 
ज्याला सामर्थ्यं नाहों असा माणूस ॥के० जनावर; 
उ० माझा भाऊ लढाईवर गेला होता त्याच्या 
युडघ्या्यालचे दोन्ही पाय तोफेनें तुटत तो गोळा 
होऊन परत आला आहे; उ० अर्धोगवायूनें राम- 

ऊंचा अगर्दा गोळा झाला आहे. ७ भोजन 
जेवण, ( वैतागांत ): उ० मी आतां- कुटुंबांतील 
एकटा माणूझ राहिला आहे, मला कोणीही गोळा. 


गोळांगूळ 


खाऊंघार्लांल, ८ स्री नासावन पडतो जो अव्यक्त 
गर्भ तो. ९ कित्येक फळांच्या नांवा पुढें ०वीजां- 
पुढें “गोळा? हा.शब्द घालतात त्या योगें अर्था 
कांहीं बदल [किं० फारप्ता बदल होत नाहीं; उ० 
बदामगोळा, पिस्तेगोळा, काजूगोळा, ताडगोळा, 
उंडेंगोळा, इ०, & गोळा करणं विसकटलेले एके 
जातीचे पदार्थ एकत्रित करणें; एका वर्गातील किं० 
समूहांतील अस्ताव्यस्त पतरलेल्या व्याक्ते एक 
जागीं आणणे किं० त्यांना संघटित रूप ।क०आकार 
देणे, गोळा गिळणे लाच खाणे, लाच घण ॥क० 
घेऊन पचविणे .गर्भिणीनें गोळा टाकणें तिने नासा- 
वरणे. गोळाभर अन्न पोट भरण्याइतकर अन्न ,- 
केवळ देहधारणेचें साधन ह्या दृर्टानें; विला साऱच 
साधन ह्या दृष्टीने नव्हे; उ० काल- 
पासून तें पोर उपाशी होतें, त्याला मी गोळा- 
भर अन्न खाऊं घातलें तेव्हां त्याला बोलावयाची 
ताकद आली. गोळे मारणें गपागपा घास तोंडांत 
घाळून फारसें चवंण न करतां गिळणें किं घशा- 
खालीं ढकलणें.गोळेगांवाला वेढा घालणे([के० 
पडणें) जेवावयाला (कोणी माणूस) वसलेला असणें. 
गोळागोळी स्त्री ०वंदुकांच्या गोळ्या किं० तोफांचे 
गोळे एकमेकांवर सोडण्याची किं० मारण्याची 
क्रेपा. गोळाबेरीज स्त्री० १सर्व बेरजा एकत्र मिळ- 
वून द्दोत जी मोठी बेरीज ती;वट्ट बेरीज. २ सारांश; 
त्ालयां्थ, गळाबेरोज करणें एकंदर खर्चाची 
रक्कम सांगणें,-पोट रकमांचा निदेश न करतां 
( खोट्या रकमा ।क० फुग'वलेल्या रकमा यजमा- 
च्या लक्ष्यांत न याव्या ह्या उद्देशाने ) 
गाळा भाजी स्था पीठ घालन आणि बराच 
जलांश राखून केलली भाजी ,-जी हाताच्या वोरांनीं 
पानांत वाढता. येते आणि जी पानांत वाढली 
असता पसरत नाहा म्ह० इकडे तिकडे धावत 
नाहो; ह्याच्या उलट पातळ भाजी,-जी पळीने 
वाढार्वा लागते ० भगरा भाजी [० कोरडी 
भार्जी जात जलांश अगदों थोडा असतो; मेथी इ० 
कांही भाज्या तीन्ही प्रकारच्या करतां येतात 
गोळांगूळ माग * गोलांगल ? पहा 
क स० ॥०१ एकात्रत करणें; पदा- 
पसरलेले किं० पडलेले भाग एके 


“आणण; जमविणें. २ द्रव्याद संपत्ति जम- 
विणें-म्ह० सुंपादणं । मेळावणे., 


गाळब, गोळीम, स्त्री० “गोळंवी पहा 

गाळा स्त्री” ८ लहान गोळा;गोटी; उ०ओष- 
धाचा.गोळी; बंदुकीची गोळी .२एक रोगविरष , 
जा झाला असतां मनुष्य तत्काळ मरतो .&एकाचया 
माणसाला किं० जनावराला गोळी घालणें 
त्याला ठार मारण्यासा ठो त्या'च्या अंगावर बंदुकीची 
गोळी सोडणे, गोळी घालणें ओपधाची गोळी 
एकाद्याला खाऊ घालणें किं० खावयाला देणें.गोळी 
लागणें भोजनाचे प्रसंगीं माशी पोटांत गेल्यानें 
वमन हाण, गाळ। 'चढावण तलकच्या वटी अफू » 
तत्राखू , ३ ०भाक्षण; उ० दुपारा चार वाजतांगाळी 
चढावल्याशवाय मला काहा कामसुचतनाद्दो, 
गोळीबार पु० वंदुकीनें गोळ्या मारणें; बंदुकीने 
गोळ्या सोडणें; उ० तेथें जमलेल्या लोकांवर गोळी- 
वार करण्यांत आला, गोळीचा टप्पा, पु० 
गाळ्याचा टप्पा पु०मदुकीची गोळी ॥के०तोफेचा 
गाळा जञतक््या अंतरावर जाऊन पडेल [ततक अंतर « 

गाळ्या पु० १ एक प्रकारचें मातीचे भाड 


गाडला, २ तांदूळ सडणारा माणूस; गोल्या . मा? 
: गोल्या ? पहा. भे 
गोल्हाट न० मानवी देहांतील एक खा 
व आहे 


ह्याला गाल्हाट'चक्र न० असे दुसरे नां 
गो [ सं०गो ] स्त्री” गाय. गोकोदा जु 
गायीचा शब्द जेथवर ऐकं जाईल तेथपर्यंतचें अतर 
गोड [ सं० ] वि० ? गुळाचा बनविलेला शि 
युळासंबंधाचा , पु० ब्राह्मणांची एक जत 
गोंड न०मिठाई. & गोडबंगाल [गॉड 
बंगाल हे देश ] न० मंत्रसामर्थ्यांनें एकादा पदार्थ 
एकाद्या ठिकाणीं उत्पन्न करणें, किं० तेथें असल 
तो पदार्य नाहींसा करणें, इ० अः्गत गोटी कर 
ण्याची विद्या ती; कारण उपस्थित असतां कार्य न 
घडूं देणें आणि कारण उर्पास्थत नसतां कार्य धड 
वून आगणें.इ० प्रकार ज्या विद्य'च्या सामथ्यांन 
करतां येतात ती विद्या. गोडसारंग पु० ( की 
तांत ) एक रागविदोष डल 
गाढा [:सं० गुड-गळ ] स्त्री? पुत्येपाच्छी 
गाडी खी० एक रागिणी 
गोडी स्त्री० ? युळाची दारू. २ काव्याच्या 
वेदर्भी; पांचाली, लाटी; गोडी, वगैरे ज्या. 
अनंक भाषाशैली आहेत त्यांपैकी एक 


आणि 


गोंडी 


ग्रॉडी, गवंडी पु० दगड, विटा, | 
साधनस्रामय्नानें घराच्या भिंती 
बांधणें, ओटे घाल्णें, कमानी उभारणे, फर- 
सबंदी करणें, ३० कामें करणारी जात किं० त्या 
ज्ञातीचा कोणीही इसम किं० तां कामें करणारा 


चुना, ४० 


इसर्‍्या जातीचा काणीही इसम. 
गोंड्या पु० वर * गोडी ? पहा. 


गाण [ सं० ] वि० १ मुख्य नव्हे अते; अप्र- 
धान. २ कर्मा महत्त्वाचे. ३२ ( गणितांत ) युणा- 
कारातंवंध्राचा. ४ ओपचारिक, न० उणेपणा; 
अभाव; अविद्यमानता; उ० तुमच्या मेजवानीचा 
आाजचा थाट उत्कृष्ट होता पण वाळ्याचें पाणी 
तुम्ही केलें नव्हतें इतकेच काय तें त्यांत गोण 
होतें. &गोण मानणें खालच्या दांचा कि० 
हलक्या प्रतींचा समजणें. गाणकट्प पु० २ मुख्य 
नव्हे असा जो कल्प म्ह० उद्देश किं० ध्येय ते. २ 
नो पाहिजे तो पदार्थ विधमान नसतां त्याचें काम 
भागवणारा जो दुसरा पदार्थ त्याचेबद्दळ घेऊन 


गरज भागवितात तो. गोणपक्ष पु० जें करणे 
योग्य तें शक्य नसतां त्याच्या खालोखाल जें 
दुसरें चांगलें तें कि० त्याचा स्वीकार. गोणमुख्य- 
न्याय दोन पदार्थांत तारतम्य करण्याची सरणी. 

गोणी [ सं० ] वि० ज्या लक्षणेंत वाच्यार्थ 
आणि शाव्दार्थ या दोहामध्यें साइूर्य संबंध असतो 
अशी ( लक्षणा ); विशेष तपर्शाल आमचें 'अर्था- 
ल॑कारांचें निरूपण ? ह्या पुस्तकांत पहा. 

गोतमी [ सं० ] स्त्री १ गोदावरी नदी. २ 
गोमाता, गाय. 

गॉप्य [ सं० गोप्य .] वि० गूढ; लपलेले, न० 
रहस्य; युप्त जें कांही तें; हितयुज, 

गोर [ सं० ] वि० २ पांढरा; श्रेतवर्ण. २ 
पिवळप्तर. २ तांवूस, ४ चकचर्कात. 

गोर [सं० गौरी ] स््री० १ पार्वती. २ कतु- 
दंन जिला अद्याप झालें नाहों अशी मुलगी. 
&गोर. जागाविणे गोरींच्या पूजनाचनाचा एक 
भाग; गोरांपुढें जागत बसून कांहीं खूळ 
खेळणे, किं० कांहों पाठ म्हणणें, ३०. गोर 

क्य क 

रुसली आणि सोभाग्य घेऊन बसली गोर 
माझ्यावर कोपली. तर कोपेना ! मला. काय 


तिची परवा. आहे ? ती फार, झालं तर माझा. 


५९१ 


नवरा मारील ! मला नवऱ्याची काय किंमत 
आहे ? माझ्या वरिष्ठाची मी. कशाला भोते 
बाळगू ? फार झालें तर तो मला नोकरीवरून 
काहून टाकोल, मला दुसऱ्या शंभर नोकऱ्या मिळ- 
तील ( वैतागाचा उद्गार ). 

गारव [ सं० ] न० १ वजन, जडपणा. २ 
श्रेष्ठपणा, महत्त्व, ३ आदर, संमान. ४ अर्थ 
गांभार्य, ५ स्वराचे गुरुत्व; उ० * राघव? ह्या 
शब्दांत “ रा ? ह्या अक्षराला गोरव आहे. टीप ,- 
२ आणि ३ ह्या अर्थी मराठोंत कथा कधो 'गोरवः 
शब्द पुलिंगीं योजतात. मराठोत ' गोरव चे 
आणखी पुढील४अर्थ (सर्व न पुंसकलिगी)आहत, र 
मानमान्यता, आदरसत्कार. २ वजन, इष्टकार्य 
कोणेकाकडून करवून घेण्याचें सामर्थ्य: उ० त्या 
दलालाजवळ माझें गौरव आहे ( म्ह० त्याचेकडून. 
मी हावें ते मिळवू शकेन किं० करवू शकेन. ३ 
थाटमाट, ४ प्रास, कष्ट, दुःख; उ० घोडा असतां 
पार्यी चालण्याचें गोरव कशाला ? 

णोरवणें [ सं० “ गोरव २ पासून ] अ०क्रे० 
पेहेरलेला कपडा, नेसलेले धातेर, किं० डोक्यावर 
धारण केलेलं शिरोभूपण अंगावर जळणें [० पय्णें 
उ० विस्तवाच्या इतका जवळ वसू नको ,-तुझें 
धोतर गोरवेल, सुवासिनीच्या सौभाग्याचे पदार्थ 
कुकू, बांगड्या, इ०ना संपणें, फुटणे, इ० क्रियापदे 
न योजतां वाढणें किं० वाढवणें हो क्रियापदे 
योजली जातात हें लक्ष्यांत धेण्याजोगें आहे. 

गोरावेणें, गोरवणें [सं०  गोरव * पासून] 
स० क्रि० १ संमानानें वागविणें; कोणेकाला बहु- 
मान देणें.२ (कोणेकाला) प्रश्ासषणें (के० स्तावणे, 
२ (कोणेकाचें ) महत्त्व वाढविणे, ४ चांगला अंश 
खुलून किं० उठून दिसेल अशा प्रकारे कोणा माण- 
साचें क्निं० पदाथा'चें वर्णन करणें. 

गोरवी [ खं० गोरव--मराठी प्रत्यय ] वि ०. 
सभ्य, राष्ट, 

गौरा [ सं० ] स्थी० १ जिला अद्यापि रजो- 
दर्शन झालें नाहीं अशी मुलगी, २ भूमि. २ वरु-. 
णाची स्री. ४ पार्वती,-इंकराची पत्नी ५ हळद.. 
६ दहा. वर्षांची अविवाहित मुलगी, & 
गौरीहर. पु० विवाहाच्या विधीच्या  अंगत्वानें 
पावंती आणि शकर यांची पूजा नवरा मुलगी: 


गौरी 


करते तेव्हां स्थापलेल्या गोरी आणि हर्‌ यांच्या 
मूति समुच्चयाने. उंदधष्ठागोरी, ज्येष्टागार स्ी० 
आादरपद मासी ज्येष्ठा नऱ्हेत्रावर पूजितात ती देवी. 
गजगोरी स्त्री हत्तीवर बसावलेल्या गौरीची 
मर्ति,- जी भाद्रपद माती हस्ताकाँ स्त्रिया पू।ज- 
तात. गे.रीचा हळवा पु० नाचणीची एक जात. 
गोरीच डोहाळे पु अ० च० चैच्रांत पडतो तो 
वाऊत. गोरीतृतीया स्त्री० ब्रेत्राच्या 
प्हांताल तुतीया. [ देणाची थापटी. 


शड 


गे.री, गावरां 


मधुरपणा. ३ लिहिल्ल्या अक्षराचा सुदरपणा. 
क्क 2 


गोणी, गोळण, गोळी मागे * गवसणी, 


८ गवळण, ? * गवळी ? पहा. 


ग्रंथ [स०] पु० १ बांधगें. २ रचना, ३ 
पुस्तक, पोथी.४ एक अनुष्टयू होक इतकी रचना 


एकॅ० बत्तीस अक्षरांचा ससुदा । ( ग्रंथ मोजण्याचे 
मान ); उ० मदाभारत एक लक्ष अंथ आहे. स्<णजे 
महाभारतांत एक लक्ष अनृष्ठभ छोक आहेत. ५ 
मांडणी ( वस्तुंची ). ६ ( मराठीतील विष 
अथ ); विस्तार; अद्वातद्वा बोलणें किं० लिहिणे; 
कुभांड रचणें; शिवीगाळ करणें. ७ कांहीं | 
लेल्या व्यवहाराचा तपज्चील किं० साद्यंत हकीगत . 
भग्रंथक्ता , ग्रंथकार पु० ग्रंथ करणारा किं० 
रचणारा. ग्रंथ्रान्तर न० दुसरा संथ. 

ग्रेथणं [० संथनू बांधणें , गुंफण] स० क्रि० 
१ गुफणें; जोडणे; अनेक पदार्थ एका विशिष्ट रुर- 
णीनें मांडणे, बांवर्णे, किं० रचणें. २ ( कविता ) 
रचणे. 

अरंथन, ग्रथेन [ सं० अंथून्बांधणें, गुंफणें ] 
ज० रचण्याचा, बांधण्याचा, [किं रुफण्याचा 
व्यापार. 

ग्रंथि, ग्रॅथिका [ स॑० ]स्त्री० १ गांठ ,-दोरी , 
वक्ष, इ० ची. २ गळू, लांकूड इ०्तील टणक 
र्के० कठिण भाग. २ धान्याच्या ताटाचा किं० 
उसाचा दोन पेरांमधीळ सांचा . ४ गुंतागुंत ; घोटा- 
ळ्यांत पाडणारा ,्के० न उकलणारा ,किं०न समज- 
णारा भाग. ५ नियंत्रणा. ६ कृट, 

यथित [ सं० ] वि० बांधलेला; जुळविलला , 


« रचलेला. गाफलला ये ० र्ष 
: गाफलला, '२ कावतच 
एके० मांडलला, वतच्या रूपांत घातलला 


"र 


गुड 


स्त्री सर्पणार्थ करतात तौ 
गोल्य़ता [ सं० गोल ] ल्ली० १९ म्रदुपणा. २ 


ग्रहण 


असणें, ग्रासणें [ सं० य्रसून्च्खाणे, पीडिणें, 
नासरणे] स० क्रि० १उपद्रविणें, पीडिणे.२ (लाक्ष- 
गिक ) छप्त किं० अदृइ्य करणें. ३ ( लाक्षणिक ) 
कोणेकाची पिच्छा पुर्रावणें. 

्रसित,प्रस्त[स॑ ०य़सःच्खाणें, पीडिणें]वि० १ 
उपद्रावेलला, पीडिलला, २ खाऊन टाकिलेला. २ 
आक्रामिलेला . ४ कबज्यांत घेतलेला. ५ नियंत्रणेंत 
घातलेला , ६( वोऱतांना ) न उच्चारलेला ( राब्द 
किं०. अक्षर ). ७ लाच ह्या नात्यानें खाहेला 
(पेसता).<दुसऱ्याच्या कारभारांत ल्बाडानें लाटलेला 
किं मारलेला ( पैसा ). & ग्रस्तार्त न० सूर्य 
रकि०चंद्रय ना अहण लागून तें सुटावया'च्या अगो्‌- 
दर त्यांचा झालेला अस्त म्हणजे त्यांचें मावळणे. 
ग्रस्तोद॒य पु० ग्रहण लागलेल्या स्थितीत सूर्य [किं० 
चेंद्र यांचा उदय म्ह० उगवणे, 

ग्रह [ सं० ] पु० १ घेणें, धरणें, पकडणे, 
पछाडणें, २ ग्रहण ,-सूर्य , चंद्र, इ०्चें.शसर्यादि जे 
नऊ ग्रह ते प्रत्येक .४बह्मराक्षसादि पि्याच.५(टाक्ष- 
णिक ) उपद्रव करणारा माणूस. ६ पक्कड, कबजा, 
नियंत्षणा. ७ मत, समज, समजूत. ८ कशना. 
कग्रहचार पु०सर्यादि ग्रहांची स्थिति. ग्रहाधीरा 
पु० सूर्य.अहाधार पुढघछुवाचा तारा . य्रह्यासंय डु० 
अपस्मार. ग्रहम्चितक पु० ज्योतिपी, प्रहद 
ली ० ग्रहाची परिणामकारक स्थाति. ग्रहरुख ३० 
अदांप्रीत्यथ होम ग्रहपीडा , ग्रहबा'्या स्ाल्मशुत 
अहांच्या योगानें आलेलें दारिद्य, आजार 9 दःख) 
३०. ग्रहदान न० यरहांचें आनुकूल्य हाव म्हणून 
तत्मरीत्यर्थ जे ताम्रादि दान करतात तें.ग्रहबल न» 
कांहों एक कर्म करण्याविषयी विवक्षित राशीत 
हांचे आनुकूल्यरूप बलतें ग्रहसा'घन न? कोध्का, 
दिकांवरून अमुक ग्रह अमुक स्थळी ,अमुक ग्रहाचा 
अमुक गति ,३०जाणावयाचें जे साधन तें.ग्रहसारण 
स्त्री ० ग्रहसाधनोपयोगी जे अंकजाल अस त" , 
ग्रहण [ स० यह धरणें, पकडणें ] न० 
अमावास्यस किं० पोणिमस सूयाचे आंड चहू 
आल्यामुळे किंवा चंद्रावर भूमीची छाया पा 
कारणानें जे त्या बिंबाचें आच्छादन होत त. की 
वुद्धीनें किं० शानीद्रयांनीं एकादा विषय आक, 


किं० जाणणे. ३ हस्तादिकांनी धरणें ९ । 
पकडणे, २ षेगें, स्वांकार, ४ जाणणे, शान. ण 


ग्रहणि 


शिकणें.६श्ञानेंद्रिय. &ग्रहणाशोच न०म्रहणामुळें 
आंलेला विटाळ,-जो सान केल्यानं निरस्त होतो. 

ग्रहाणि (-णी ) [ सं० अहूऱ्न्धरणें,पकडणें ] 
स्त्री ९ लहान आंतडें, २ हगवण. 

ग्रांथिक [ सं० अंथ ] वि० २ यंथातंबंधो. २ 
येथांत आढळणारा. ३ गुफिलेला. न० ग्रंथसंसह; 
छका विशिष्ट भाषेंतील सर्वे यथ समुच्चयानें. 

ग्राम [ सं० ] पु० १ गांव. २ समूह. २३ 
पड्जादि स्वर. ४ समाज, जात. ५ गाण्यामध्ये 
सप्तस्वरांतील जे मुख्य तीन अवधि ते प्रत्येक. ६ 
अनेक कचाटें उठवून दुसऱ्याचा पराभव करतो 
असा मनुष्य; उ० तो कसला ग्राम ! त्याजबरोबर 
भांडून तुझा निभाव लागणार नाहीं. & य़राम- 
कंटक, प्रामकुठार पु० गांवांतील लोकांच्या 
चहाड्या सरकारांत सांगून त्यांचें नकसान कर- 
णारा माणूत. ग्रामजोद्यी पु० गांवकरी लोकांचीं 
ज्योतिषाचा कृत्ये करतो तो; गांवकर्‍्यांना एका- 
दशी , सहणें, चतुथी', प्रदोष, इ० कधी आहेत ही 
माहिती सांगतो तो. ग्रामदेवी, ग्रामदेवता स्त्री० 
गांवाची मुख्य देवी,- जिला मंगल्प्रसंगीं पहिले 
आमंत्रण दिलें जाते. प्रासमनेत्न गांवचा महार, 
प्रामयाजक पु० गांवकऱ्यांची धमकृत्यें करणारा 
कि० चालविणारा. ग्रामलेखक पु० कुलकर्णी. 
आ्रामसिह, प्रामकेसरी पु० कुतरा. 

ग्रामकी [ सं० य़ाम--ई ( मराठी प्रत्यय ) ] 
स्थ्ी० १ य़रामजोशाचें कर्तव्य ॥कि० दर्जा किंन्मान. 
२ गांवाच्या पुढाऱ्याचा दजा. 

ग्रामणी [ सं० ] पु० ८ गांवाचा पाटील. 
गांवांतील खोडसाळ आणि उपद्रवी भाणूस; गांवांत 
भांडणे पेटाविणारा; गांवांत कुटाळवया करणें हा 
ज्याचा धंदा तो. ३ गांवचा महार. 

ग्रामण्य [ सं० य़ामररगांव ] न० धमंविरुद्ध 
कोणी आचरण केल्यास त्याला जातोतून वाहेर 
टाकणे. किं० बाहेर टाकलेल्या माणसाला परत 
जातात घेणें ३० संत्रंथाचे काम. 

आमस्य [ सं० य़राम ] वि० १ गांवासंत्रेधी, २ 
खेडवळ. 3 असभ्य. ४ अदलाल, ५ [वषयल्पंट,६ 
माणसाळलेलें ( जनावर ,इ० ). न० अश्लाघ्य गोष्ट, 
&य्राम्यश्व पु० गाढव. प्रास्यकर्म न०, प्राम्यधसं 
पु० मैथुन. प्राम्यमृग पु० कुतरा. 

-! ८ 


ज्र 


९३ 


ग्वाही 


ग्रास [ सं० यसत्न्खाणें | पु० १ घात. २ 
अन्न. २ गिळणें. ४ (ज्योतिष) सहण. ५ सूर्य ३० 
चा य्रहण लागलेला भाग. & एकाद्याच्या तोंडचा 
घास काढणें ( किं० नेणें ) त्याच्या चारेताथांचे 
साधन नष्ट करणें. 

ग्रासणें [ सं० यसऱ्यगेळणें ] स० क्रि १ 
खाणें; खाऊन टाकणें. २ पौडिंणें; उपद्राविणे. ३ 
( लाक्षणिक ) झाकणें,आच्छादणें, ४ अत्यंत उप- 
द्रवकारक होणें.५ पूर्णपणे आकृष्ट करणें. ६ पिच्छा 
पुरवून तासाविणें 

ग्राह [ सं० अहऱ्भरणे, पकडणे ] पु० १ 
पकडणं; पक्कड, २ केदी. २ सुसर.४ स्वीकार, ५ 
ज्ञान, ६ समज, कल्पना, ७ हंका., ८ कांणताहा 
मांठा जलचर प्राणी 

ग्राहक[सलं०य्रहन्च्वरणे,पकडणें] वे०१घेणारा 
२ वाजारांत कांहा पदार्थ विकत घेणारा; गिऱ्हा- 
इक. २ जाणणारा. ४ चित्ताकर्षक. ५ विष उतर- 
वेणारा.६काव्य ॥चित्र,गायन ,इ८चें मर्म समजणारा 
किं० त्यांत रमणारा. & ग्राहकब्वाद स््री० 
शास्त्र, काव्य, संगीत, चित्र, इ० मध्ये रमणारी 
क० इ०चे युणदोष जाणणारी वुध, 

ग्राहीक [ म० ' य्राहक * चा अपन्रंश ] पु० 
ग्राहक: गिऱ्हाईक. 

ग्राह्य [ सं० यहधेणें ] वि० वेण्याजोगा; 
घेण्यास योग्य, & य़राह्यांशा पु० १ पकाद्या 
वस्तूंतून वेण्यालायक भाग. २ तातपर्य, सारांश , 

ग्रीवा ( सं० ] स्री मान. 

ग्राथ्म [ सं० ] पु० १ उन्हाळा, २ उष्णता, 
३ ज्येष्ठ आणि आपाद ह्या दोन महिन्यांच्या अव- 
धींचा काळ; किं० वृषभ आणि मिथुन ह्या दोन 
राशांत सूर्य आहे तोपर्वंतचा काळ. & सग्रीच्मतु 
पु० गराष्म क्रतु; उन्हाळा 

ग्ल्याने [ सं०ग्लेन्थकणे,मूछित हाणे ] स््ा० 
» थकवा. २ म्लानपणा, शाक, उत्साह, ॥क० 
तरतरी, ओहोटल्याची स्यात, २ दुबळपणा, ४ 
अपकर्ष; उतरता कळा 

ग्वाही र फा० गवार्हा ] पु० साक्षीदार स्त्र 
साक्षी. & ग्वाहीदार पु० साव्ादार 


>>> 


21 "५५९ 


घटका 


ध्‌. 


च मराठी व्यंजनमालेतील चवथें व्यंजन. 

बंगाळ, घैघाळ [ सं? गंगाल्य ] न? 
वसरट तोंडाचे, लहान वुडाचें आणि उचलावयाला 
कड्या असलेलें तांव्याचें किं० पितळेचे भांडे 


। 


। 


गंगाळ, अंघोळींचें पाणी घेण्याच्या ।कॅ० ।चरथुट । 


घर्याच्या कामीं ह्या पात्राचा उपयोग पूवीं कला 
ज;त असे: विलायती बालड्या प्रचारात आल्या- 
पासन हों धंगाळे लांक हछा वापरीत नाहात. & 
घंगाळ पोतं, घंगाळ टापळ न० साग * गंगाळ 
मध्य पहा. % 

घघा [ म० 'वेंगें ] चे पहिले अक्षर “१ 
यावल्न ] पु० धेणे हा राब्द पढील वावप्रचारांत 
मात्र येतो. घघाची विद्या, घघाची बाराखडा 
स्था > वेन्याची क्रिया; दुसऱ्याचा पदार्थ लाटण्याचे 
कौशल्य; 3० त्याला एक धधाची विद्या किंध्वारा- 
खडी येत आहे. किं० ठाउक आहे, याच्या उलट 
ददाची विद्या किं० ददाची वाराष्षडी *ह० देणे; 
देग्याकडे कल; ओंदार्य. 

घंघाळी स्त्री: एका जातीर्ची माशी. 

घट [ सं० ] पु० १ पाणी, इ० ठेवप्याच्या 
उपयोगाचे माती, धातु, इ०८्चें बनव्लिलं पात्र;- 
याचें तोंड ल्हान असून पोट मोठें असतें : घागर; 
घडा, २ इंवरानें उत्पन्न केलल ञ॑ सर्व जग तें किं० 
त्या जगांतील मर्व पदार्थ समुच्चयानें; उ० सर्व घरटी 
इंश्वर आहे. ३ नवरात्रादिकांच्या प्रसंगीं जल- 
पूरेत घट जो कांहीं विशिष्ट संस्काराने स्थापितात 
तों. स्त्री० धान्यादि पदार्थ मोजले असतां ते भरावे 
तितके न भरतां जे परिमाण कमी येतें ( नासणें 
आटण, वाळणे, इ० कारणांनां ) त;तूट, तुटवडा 
तुटार; उ०खंडीभर भात मोजले त्यास चार पायली 
घट आली .& घरटी बसणें १ आराध्यादि विवक्षित 
देवतेनें स्थापित घटाच्या आश्रयानें राहाणें किं० 
घटस्थापक यजमान किं० आचार्य यांनो घरटो- 
त्वापनापयत त्रतनियमानें असणें. २ घरांत 
बसून राहाणे, -आळसानें किं आजारामळें 
३ स्त्रीने मासिक रजःस्रावाच्या कारणानें 
एकीकडे निरुद्योगीपणाच्या स्थितीत बसन राहाणें 


४ पैक्याचा तगादा करावयाला आलेल्या माण- 
सानें देणेकऱ्याच्या दारांत वसून राहाणे ( वात्रट- 


पणाचा प्रयांग ). ५ कांहां याचना करावयाला 


आलेल्या माणसाने याचना पफल वेली. जारईता- 
पर्यंत छोचटपणानें बसन राहाणं.& घटाना स्ता? 
मोठ्या कासेची गाय, घरटदासी स्त्रीं2 कुटाण- 
घटपयसन न०, घटस्फोट पु० पातित जो माणूस 
तो जिवंत असतां तो मृत झाला असं ग्रृहीत घेऊन 
त्याचें ओध्वंदेहिक करण्याचा विधि; पातत असू" 


जो प्रायाश्चित घ्यावयाला नाखूष असेल त्याच्या 


| वण्याचा धदा करणारा.२३ खटपट्या; 


हवंधानें हा विधि करण्यांत येतो.घटस्थापन न०? 
घटस्थापना स्ज्री० नवरात्र इ० प्रसंगी यथाविधि 


घटांची स्थापना करणें. घटसपं खालीं “घाटसष*-. > 


यथास्थाना पहा. 
घट्क [ सं० घटून्धडणें; सुयोग करणें ] वि 
झटणारा. २ जुळवून आणणारा. २३अवयवभूत ; 
उ० आक्‍िस्जन आणि हायडोजेन हां पाण्याचा 
दोन घटक द्रव्ये आहेत. पु० १ मध्यस्थ.२ल्भ जुळ” 
व्यवस्थापक 
४ लहान घागर 
घटका, घटिका, घटी [ सं० घटी, घटिका ] 
स््री० १ साठ पळांचा अवाधि; चोवीस मिनिटांचा 
काळ,२वट्या मोजावयाचें पात्राविशेष;या पाल्याच्या 
चुडाला एक वारीक छिद्र असतें आण ह पाल; 
ण्यांत तरंगत सोडलें असतां ह्या ठिद्रांदून पाण 
पात्रांत शिरून तें वरोबर एका धरकेनें पाण्यात 
वुडतें. & एकाद्याची घटका भरणें १ त्यांच्या 
आयुष्याची मर्यादा भरणें ॥के० मरलेली असणे; ता 
आसतन्नमरण झालेला अहणें, २ त्याच्या आधैका 
राचा किं० वैभवाचा अवाधे समाप्त झालेला अर्श 
किंन्समाप्त होण्याच्या पंथाला लागलेला अपणें .एका! 
द्याची घटका घातलेली असणें १ तो आसन्नमर7 
वैभव 
भ्रष्ट होण्याच्या पंथाला लागलेला असण घटका” 
वेळ स्त्री- एकाद्या वि?ष्ट कामाचा ठ 
समय . घटकेचा ( किं० वेळेचा) गुण पुव्पकाठा 
गोष्ट अमुक प्रकारे कां झाली किं०क हाली नाही. 
हें जिच्या संबंधाने सांगतां येत नाहीं त्या गोष्टीची 
अज्ञात प्रेरक शक्ति; उ८ काशीकर वैद्यांचे हे ती 


 वातावरचें ओपध रामवाण आहे; माझ्या ऑ! 


घटखट 


खोच्या पन्नास रोग्यांना त्या ओषधानें युण आला 
आणि ते सगळे खुटखुर्टात वरे झाले, तेंच ओषध 
सदानंदाला लागूं पडलें नाहो; घटकेचा ( किर 
वेळेचा ) गुण म्हटलें पाहिज ! घटकेचे घड्याळ 
( किं०्घड्याळें) न०१ मानवी जीवित ,-जें क्षण- 
भरच चालून वंद पडतें कि०्जे क्षणभंगुर असतें. २ 
कोणतीही क्षणभंगुर वस्तु. 

घटघट , घटघटां, घटांघटां, क्रि८ वि० घटघट 
असा आवाज कलून म्ह०मोठे मोठे घोटं घेऊन (पिणे) . 

घटण, घटणा पुढें :' घटन * ' घटना पहा. 

घटणें [ सं० घटन्यत्न करणें, शक्‍य हाणें ] 
अ० 'क्रि० १ कमी होणें; कमी पडणें; आकुंचित 
होणें; उ० दोन मण गूळ आणला त्यांत पांच शेर 
घटला. २ (तालमीचीं कामें इ० करून शरीर) घट्ट 
किं० मजवूत होणें. ३ पारेपाठ, सराव, अभ्यास, 
घोकणें, वारंवार करणें, इ०च्या योगानें एकादी 
गोष्ट स्मृतीत पक्की वत्षणें, किं०्ती करण्याची सफाई 
येणें, क० ती करणें सुकर होणें किं० वाटणे; उ० 
त्या कामांत मी घटला, माझा हात घव्ला, ३०. 
&- शामणें ( क्षुवा, तृषा, इ० ). 

घटती स्त्री ० १ व्यापार इ०त आलेली तूट किं० 
बश्तलेली ठोकर(येणें;लागणें), २पदाथांत आलेली तूट 
किं०कमीपणा (येणें,लागणे).३उतरती कळा;ऱ्हास; 
अपकर्ष ( येणें, लागणें ) . 

घटन न०, घटना स्त्री” [ सं० घटनऱ्न्यत्न 
करणें, शक्‍य होणें ] १९ करणें, घडावेणें, बनावणें, 
नोर्मेणें. २ घडून आलेली गोष्ट. ३ कांहीं कार्य 
घडवून आणण्यासाठी केलेली याक्ते ।कॅ० खटपट; 
उ० तुम्ही घटना कराल तर त्याचं ल्म़ होईल 
घडविलेली किं० केलेली वस्तु; उ० & सर्व जग 
इंश्वराची घटना आहे. 

घटपट [सं० धटघागर; पटऱ-वस्न] स्त्री १ 
न्यायशास्ताचा अभ्यास.२न्यायशासत्ञाची उररफोड. 
उदाहरणें देतांना नैयायिक घट आणि पट हे शब्द 
योजतात यावरून'घटपट'हा शब्द [नघालला आहे 
&घटपटादि खटपट स्त्री०१ नेय्यायिकांची भाषा- 
सरणी. २ न्यायक्शास्रांत प्रावीण्य, 

घटमट. घट्टसु६ ([म०घट्टच्बळकट; मुट [क० 
मुट्ट हा शोभेचा शब्द ] वि० घट्ट; पक्का; मजबूत 

घटवटना [ सं० घट्नययत्न करण ] स्त्री 


ग्वा 


घटा, घट्टा 


१ कांडी कार्य घडवून आणण्यासाठी वाटाघाट 
करून [र्के० विचार करून ठरविलेली योजना कॅ० 
सरणी; उ० मुलीच्या ल्झञाची तुम्ही अज्नन कशी 
नाहीं घटवटना सुरूं केली ? २ वाटाघाट; चर्चां 

घटवाई, घट्टाई [ स० घट्ट ] स््री० १ वत्ना- 
दिकाऱचा घट्टपणा किं०ताठरपणा [के०्दडदडीतपणा . 
२ मजबूत रचना; रचनेचा मजवूतपणा, ३ 
टणकपणा , 


घटवाटप [ म० धट--वाटणें ] न० भाऊबंदांत 
घरदार; सामानसुमान, शेतेवाळ्या, इ०ची वाटणी. 

घटाविणें [ स॑० घट; म० “ घरणें * चे प्रयो- 
जक ] स०क्रे० ९ आकुंचित किं० आखूड करणें 
उ० शेटजी ,हे दोन्ही गोठ दोन दोन गहूं मला घट- 
वून द्या. २ तालमीच्या कामांनी शरीर कसदार 
बनविगें. ३ घोकून पाठ करणें ( छोक इ० ) 
पुन्हा पुन्हा काहून( अक्षराचे वळण इ० )हाताला 
लागेसें करणें; ( गायनाची तान इ० )पुन्हा पुन्हा 
म्हणून शिकण [किं० शिकलेली ऊदेल ती पक्की 
करून घेणें, ४ पैस्ता इ० उधळून टाकणें. 

घटसपं, घांटसर्प [ लं० घाट, घाटान्मानेचा 
कांटा ] पु० मानेला होतो तो एक रोग. 

घंटा [ म० ] स्थी० १ धाट ( वाजवावयाची 
किं० युरांच्य़ा गळ्यांत घालावयाची). ही पालथ्या 
पात्राप्रमाणें असून तिच्यांत एक लोळी किं ०लोढणा 
लोंबत असतो. २ भाकरीच्या आकाराचा धातूचा 
तुकडा ,-ज्यावर लाकडाच्या हातोर्डानें तासांचे टोले 
मारावयाचे असतात. २(लाक्षाणिक)पूर्ण अभाव.& 
एकाद्या पदार्थांची घंटा वाजणें ० हालणें 
तो पदार्थ संपलेला [किं० खलास झालेला असणें. 
घंटापथ पु० राजमार्ग किं० मोठ्या रहदारीचा 
रस्ता ,-ज्या रस्त्याने जाणाऱ्या श्रीमंत लोकांनी 
आरोहिलेल्या हत्तीच्या धंश किं० गाड्याच्या 
बैलांच्या घंटा वाजत अस्ततात. ( तुपाच्या ) 
नांवाने घंटा (तुपाचा) पूर्ण अभाव. घंटापार'धी 
पु०्घंटा वाजवून सावजांना भुलवून त्यांना फासांत 
अडक्रावून त्यांना पकडणारा पारधी. 

घटा, घट्टा पु०कांहों क्रिया त्या त्याच गात्राने 
वारंवार केल्या कारणानें त्या गालाचा जो भाग 


स्पद्यांनें किं० ब्षंणानें टणक होतो तो; दळणे, 


घटा ५९६ 


घडगरकाळ 


पण ता 3 म क । 
कांडण, होडी वल्हावण, इ० कामांना तळहाताला | 


पुष्कळ घट्ट पंडतात 
घटा पु०भोयळा इ०चें लहान कि०कावळ फळ 
घटा, घाटा पु० हरभऱ्याच्या झाडाचा शेग,- 
जीत एक दाणा असतो [० कधीं कथा दान दाण 
असतात 
घटा [ सं० ] स्त्री” १ समुदाय; तंमह. > 


टोळी, ३ थवा, & गजघटा स्त्री०हत्तांचा लन्या- | २. 
। (गात्र, शरार ) 


। स्मृतात पक्के बसावेणें किं० पाठ करणें 


तोल भाग. घनघटा स्त्री ० मेवांचे पटल 

घटाटाप पु० ९ देव्हारा, अंबवारां , रथ ३० वर 
उमटाकार ज उन्हाचे निवारण क्ररणांर आच्छा 
असते तें. २ खटाटोप. मार्गे € त्वटाटाप २५ 

घटाव [ सं० वट" संयाग हाणे ] पु० १ 
संयोग: मिलाफ. २ एकल केल्यानें उत्पन्न हाणार 
परस्परोपका रंत्व उ० अंबाडीच्या भाजांचा आण 
तेलाचा घटाव चांगला होतो; उ० थालीपिठाचा 
आणि लोण्याचा घटाव कांह! आर हाता. २थाट- 
माट; भपका;भव्यमणा , ४ मांडगी; रचना; जुळणी, 

घरिका मार्गे * धका पहा. [ पहा. 

घंटिका [लं०] स्री० लहान धंटा. मागे “घंटा! 

घटित [ सं० घटन्घडणें; सुयोग होणें ] वि० 
१ जें घडून आलें तें. २ रचिलेलें; वनविलेले;ञुळ- 
विलेळें; उ० सुदव्दघटित वावय बोलावें. न० २१ 
वधूवरांच्या जन्मकाळ!वरून परस्परांचा आनुकृल्य- 
भाव ( दोघाच्या पत्रिकांवरून ठरलेला ), २ कांहो 
कार्य सिद्धीस जाण्याच्या दृष्टीनें जो दैवयोग तो; 
उ० मी केलेला हछंकल्प सिद्धांस जाईल असें 
मला वाटतें परंतु घटित असेल तसं होईल. 
2 घटितार्थ पु०« १ विचारपूर्वक ठरविलेला 
बेत कि० केलली मांडणी .२ देवयोग; विधिलिखित; 
उ० शामरावांना वसंताला मुलगी द्यावी असें ठर- 
विलें होतें पण तिचा घटितार्थ होता तसें घडून 
आले, 

घटी [ सं० ] स्त्री० मागें “ घटिका ! पहा 
€$ घटीगाच्र न० पत्रिकामेलन आणि कुलशील 
घटायरेत्र न० १ काल्मापनाचें कोणतेही साधन 
२ रद्दाट, रहाटगाडगे, पायरहाट 

घटाव [म० घरणें] चि० ? घटलेले, कसलेले 
९ शरीर किं० गात्र ). २ हाताला पक्के लागलेले 
९अक्षराचें वळण). ३ स्मृतींत पक्के ठसलेले (शास्त्र 


अस्ता 


कला , विद्या, माहिती, इ० ). ४ परिपाठानें किं 
अभ्यासानें कोणतेही काम करण्यांत सरावलेला 
किं८नि"्णात झालेला (मनुध्य).५सुवक केलेला कि० 
घडविलेला ( पदार्थ ) 

घट्ट वि० 2 ज्यांत जलांदा फार थोडा आहे 
असा; उ हे दही घट्ट आहे,याच्या वड्या कापतां 
येतील, २ सईल न पडेल असें ( बांधलेले, रचलेले, 
जुळविलले ). ३ धिलथिलित नव्हे ते; 2णक; 
&घट्ट करणें घोकून धोंकून 


घट्टा [ म० वट्ट होणे ] पु० त्याच गात्रांनी 
तेंच काम वार॑वार केल्या कारणाने किं० करीत 
असल्या कारगानं त्या गालाचा घर्वेण पावणारा _ 
भाग टणक झालेला असतो तो; उ० दळून, सडून, 
हाताला घट्टे पडतात; उ० होडी वल्हवुन, दोऱ्या 
वडून, हाताला घट्टे पडतात. 

घट्टाई स््री० घट्टपणा; पक्केपणा; टणकपणा 

घड [ अ० घूज ] पु० १ एका देठाला आलली 
किं्लागटेलीं अनेक फळे समुच्चयानें; उ०केळ्यांचा 
घड, २ पांच सहा वाट्या कमळाच्या आकाराने 
एकत्न जुळावेलेल्या असून त्या उचलावयाला 
कमानदार कडी असते; ह्या वाट्यांच्या संचाला 
“घड? म्हणतात; अनेक कोशत्रिरी पंक्तीत वाढा 
वयाला नेण्याच्या कामा ह्या घडाचा उपयाग 
केला जातो. ३ भित्रत्वाचा किं० सलोख्यांचा 
संत्रंध; प्रेमभाव; उ० ह्या सासवा सुनांचा १४ 
चांगला आहे. ४ टोळी, ताफा. ५ दोन पदाथांचा 
मनाहर [भलाफ, संयोग, ० जुळणी उ दूब 
आणि साखर यांचा घड चांगला बनती (क 
जमतो ). ६ दोन गोट्यांसहित जें गृषण ते 
&घडघोसाळी स्त्री जिच्या एका देठाला अनेक 
घोसाळी लागतात तो घोसाळी, घडघोसाळे न? 
वराल जातांच्या धोसाळीचे एक धोसाळ. 

घडकाम [ म० घडणें--काम ] न? ९ धार्ठ- 
मय पाल घडवून करण्याचें काम, धँदा, 16८ 
कला. २ घडवून केलेल्या पदार्थविशेषाचा आकार 
किं० डोल किं० घाट 

घडगशीळ वि० १ जिच्यावर दगड फार 
आहेत अशी ( उतरण ), २ घोडाळ, दगडाळ 
न० दगडाळ उतरण. 


घडघडणं 


घडघडणें अ० क्रि १ (मेघ) गर्जणें. २ 
गाडी किं० खटारा दगडाळ जर्मार्नांवरून चाल. 
तांना घडघड अश्या आवाजानें युक्त होणें. ३ 
विफल होणें ( एकादें काम ). ४ मरणे. 

घडघडां, घडांघडां क्रि चि न अडखळतां 
( वाचणे, बोलणें ). [ वि०, न० पहा. 

घडघश्ीळ वि०, न० माये ' घडगशीळ ? 
घडण, घडणाी [ म० ६डण ] स्त्री १ धड 


लल्या [कें घडविलेल्या पदाथांचा डोल, घाट 
किं० आकार. २ घडविलेल्या पदाथावद्दल दिलेली 
मजूरी. 


घडणावळ [ म० वडणें--प्रज्नय ] 2 पदार्थ 
घडावेण्याचें कोशल्य ॥के० कला वि.० हातोटी 


२ घडवून केलेल्या पदाथोबद्दल दिलेली मजूरी, २ 
, घडण्याबद्दल किं० घडविण्यावद्दल दिलेली मजूरी . 


घडावेलेल्या पदाथांचा घाट 

घडण [ खं० घटऱ्न्वनविणे ] स० [क्रि 2 
करणें, बनविणे, घडावेणें. २ हिशेब, जमाखर्च, 
३० कागदावर नमूद करणें किं० लिहून काढणें 
आअ० क्रि० १ होणें; घडून येणें. २ शेवटास जाणें, 
समाप्त होणे, & घडल्यास पडता वि० £ योग्य 
वेळीं आलेला किं० झालेला. २ उपयोगीं पडणारा. 
घडला घाट पु० आयता मिळालेला घड- 
विलेला पदार्थ . 

घडणं स० क्रि शिवणे, स्पाशंग; उ० तो 
हटू मला घडला, मी ओंवळा झालां. 

घडती स्त्री० घटती; नुकसान; वूड, ठोकर. 

घडमाळ स्त्री मध्ये खापेकडाची जुळी 
वगळल्यावांचून लोटे बांधून जी राहाटाची माळ 
करतात ती, 

घडमोड स्त्री ० पुढें ' घडामोड * पहा. 

घडवंची [ हिं० ]स््री० एका फळीच्या [$० 
चवकटीच्या चार कोपर्‍्यांना चार पाय वसवून 
पोती, गाद्या, धागरी, इ० ठेवण्यासाठो जी वेठक 
करतात ती. 

घडवण न० मागें ' घडण ? पहा. 

घडवशी स्थी० हरदासाच्या मागे मृदंग ठेवा- 
वयासाठीं केलेली अतते ती घडवंची ,-उभ्यानें 
मृदंग वाजाविण्याच्या सांयीची 

घडविणे [ म० घडणे; सं० घटऱ्यबनावणं ] 


५९७ 


घडी 


स० क्रि करणें; घडवून आणणें; सिद्धांस ० 
दोवटास नेणें किं० पोचविणे, 

घडद्या (-सी) पु० वाजंत्री वाजविण्याचे 
काम करणारी एक हिंदूंची जात. 

घडा [ ल॑० घट ] पु०१ घागर.२ताड, माड, 


: इच्या पोंगीला लावतात ती घागर ,-झाडाचा 


रस साठविण्यासाठी, &कच्च्या घड्यानें पाणी 
भरणे ( किं० वाहाणे ) निष्फळ प्रयत्न करणें; 
ज्याला यशा येणें कठिण किं० अदावय आहे असा 
प्रयत्न करणें. घडा फोडणें कांहा युप्त गोष्ट प्रकर 
करणें; रहस्याचा भेद करणें. एकाद्याचा घडा 
भरणें त्याच्या आयुष्याची किं अधिकाराची. 


। किं० वैभवाची समाप्ति होणे, 


घडाई [ म० घडणें ] स््री० कांहों पदाथ 


घडांघड, घडांघडां क्रि वि० १ न आड- 
खळतां ( वाचणे, बोलणें, पाठ केलेला मजकूर 
ब्रोढून दाखविणे ). २ खड खड किं०धड धड अत्ता 
आवाजकरून. 

घडामोड [ स० घडणें[-मोडणें ] स्त्री० १ 


: कांहो दागिने किं० पदार्थ करणें, केलेले मोडून 


' रूपजोव्यापार तो. 


केलेल्यांत कांहीं फेरफार करणें इ० 
२ फेरफार; उल्थापाल्थ; 
नव्याचे जागी जुनें आणणें, जुन्याचे जागीं नवें 
आणणें इ० रूप जे फेरफार ते समुच्चयानें; २ देणें, 
घेणें, विकणे ,विकत घेणें ,इ० रूप जो व्यवहार तो. 

घडारणें अ० क्रि फळांनी किं० फळांच्या 
घोसांनीं किं? घडांनी ( दृक्षांनीं ) युक्त होणे; 
उ० यंदा ही चिंच खूप घडारली आहे. 

घडावण मागे “ घडण ? पहा 

घडाळ ३० पुढें “ घड्याळ ? इ० पहा, 

घडी [ स॑० घटी ] स्त्री १ चोवीस मिनि- 
टांचा अवधि. २ बुडाला छिद्र असलेल तांब्याचे 
पात्र,-ज पाण्यांत तरंगत सोडलें असतां ॥छक्रांतून 

त पाणी शिरून तें बरोबर एका घटकेच्या अव- 
धोंत भरून पाण्यांत घुडतें. २ मध्ये विवाक्षित 
ठिकाणा दुमडून दुहेरं , तिहेरी, चोहोरी ,इ० पदर 
होतील अश्या प्रकारचा वस्र ,कागद, इ०ना दिलेला 
आकार, ४ संघटितपणाची स्थांत; व्यवस्थितपणे 


नवे करणें, 


घडीत ८ 


एकादे काम चाळं लागण्याची स्थिति (क्रिन्वसणें, 
जमणे, विसकटणे, इ० ). ५ ताड, माड, इच्या 
पोगींतून लवणारा रक्त धरावयाचें मडके. कापूस 

कडके ,इ०ची पट्टी ,-जी गळू इ०तून गळणारा पू ,रक्त 
इ० शोषन घ्यावयासाठी त्याचेवर बांवललां अतत 

७ मित्रत्वाचा वि,० सलोख्याचा सवच ( जमण) 
बसणें, विसकटणें ). & एकाद्या कायाचा घडा 


वढ प्रण 


घडल [ म० घड ] न० केळांचा लहान 1० 
नकता च वाहर पडलेला घड [किं० लांगर 

घडबाजी [ म० घडा ( घागर )नवाजा 
( खेळ ) ]स्त्री० 2 दारूवे तोटे, फटाके, ₹०णका 
घड्यांत घाळून एकदम पेटवून करतात जी आस- 


: क्रोडा ती ( क्रि० करणें, लावणें, उडविण ). २ 


बसणे ( किं० मोडणे ) तें सरळोतपण चाळू 


लागणें, दोन माणसांचा घडा बसण व्या दाघांच 
ऐेकमत्य होऊन हातांत घंतलटंल काम सुरळीतपणे 
चालं होणें. दोन माणसांचा घडा माडण कॅ० 


विलकटणें त्यांच्यांत बेबनाव हाण घर्डा घटककचा । 


गण अमुक गोष्ट अदा कां घडली आणि तदा का 


घडली नाहीं हे आपणास तागता यंत नतल म्हणज । 


हें वाक्य उद्गारलें जातें; तें काम त्या विशिष्ट वेळां 
हातांत घेतलें म्हणून त्याची तशी पारेणांते झाल 

घडीघडी ,घडोघडी क्रि०वि० हरवर्डा; श्षणाक्षणा; 
प्रत्येक खेपेस; सदातवंदा . 
एकदा पोळी लाटून वाटोळी करून तिच्या एक्का 
वाजूला तेल किंवा तूप चोपडून ती मध्यें दुमडून 
त्या अर्धुकाला पुन्हा तेल किंवा तूप लावून त्याला 
पुन्हा मध्यावर दुमड धाटून लाटून कॅटेली पोळी; 
हिच्या उलट चपाती किं०फुलका .घडीचें घडयाळ 


( किं> घड्याळे ) मनुष्याचे क्षणभंगुर 
जीवित [किं० आयुष्य. घडीपद्र पु० घडी 
घातलेल्या वस्ञाचा वरचा पदर. घडीबेंद 


वि० ज्याची घडी अद्यापि मोडलेली नाही म्ह० जे 
बतश्न अद्यापि वापःवयाला काढलेलं नाहीं तें 
घडीत [ म० घडणें ] न० १९ घडून [कंव्वड 
वून केलेला पदार्थ.रपदार्थ घडण्यात्रदळची मजूरी .३ 
घडलेल्या पदार्थाचा घाट किं० डोल किं० आकार 
&घडडीत बुडवून घडणावळीचा तगादा एका 
हानींत दुसऱ्या हानीची भर. घाडेतघार वि 
आयता घडविलेला मिळाला जो दागिना किं० 
र्थ तो 
घडींच वि० घडून रकिं० घडवून केलेला(पदार्थ ); 
यांच्या उलट । आताव 
घडुला, घोडुला [ भ० घोडा ] पु० रांग- 
मते हात आणि दोन गुड्धे जमीनीवर 
संस्थान ( क्रि० करणें ) 


' काठीसारखी 
घडीची पोळी स्त्री० 


वाद्यांचा गजर. 
घडोंची स्त्री» वर “ घडवंची ? पहा. 
घडयाळ, घड्याळं [सं० घटी ( घटका- 
पात्र )--आल्य ] न० १ कालमापनाचे साधन- 
विशेष ,-घटकापात्र किं० सूर्यांची सावली, ३०. 
२ भाकरीच्या आकाराची धातूची तबकडी ,- 


जिच्यावर लाकडाच्या हातोडीने तासांचे टोले 


बडबितात. &घड-याळ टिपरू न० गरीवाळ 
भाोंजन,-भाकरी आणि मिरचा. भाकर्रा तासा- 
सारखी वाटोळी आणि मिरची तास बडवावयाच्या 
असते यावरून विनोदी रूढि. 
घड्याळजी (-ची) पु तासावर टोले बड- 
विण्याच्या कामावर नेमिळेला शिपायी 

घण [सं० घनच्लोखंडी साटा ] पु०्हातांडा 
हाताडी. ॥हऱ्याचा पराक्षा घणावांचून 
होत नाहीं भयंकर सेकटें आल्यावाचन 
र्कॅ०  खलजनांनीं छळ केल्यावांचून खरा 
साधुपुरुष कोण हें ठरत नाहीं. घणाचे व! 
सोशील तो हिरा दर्जनांनीं वोलला छळ तोरा! 
तो खरा साधु.घणकरी पु० लोहाराच्या ेरणांवर 
ठेविलल्या लोखंडावर घणाचे तडाखे मारणारा 
घणकारा [व० 2 घणाखालां नुकताच बर्डावला 
जाऊन केला गेळेला जो कोणत्याही धातूचा पदाथ 
तो. २ अगदी कोरा किं० नवा(कोणताही पदार्थ) 
घणधघाव घणघावूक वि० 'मोठा आणि मज 
बूत; ठतठशीत आणि बळकट ( पदार्थ, मा णू, 
दागिना ). 1 

घण [ सं० घनच्धट्ट दाट ] वि० ६६) निंविड 
टणक .&घणधघोर विर १ दाट (झाडी अर य) न 
हात्ोंबींची (मारामारी, ल्ढाई ). २ निबिड 
( अंधकार 3). ४ गाढ ( झोप, सुस्ती ) 
५ जोरदार ( पाऊस ). ८ आवेशयुर्क 
( शिव्यांचा वर्षाव ). घणदाट वि० ४४? 
निकट, निबिड ( झाडी, अधकार, माणसांची 


घणघण 


रादी, मेथांचें पटल, इ० ). स्त्री» दाटी, गदी 
न० सलोख्याचा संबंध; इढ मैत्री; परस्परांचे परम 
सख्य, उ०्आलीकडे राम्या आणे सद्या ह्या दावाचे 
घणदाट आहे. घणसर वि० १ वरच 
( ताक, दूध, कढी, इ० ).२ दडदर्डीत (वक्च ) 
३ मजवूत , राकट, कणखर ( मनुष्य, जनावर, 
गात, पदार्थ ). 

घणघण स्त्री ० घंटादिकांचा [के० कोणत्याही 
घातूच्या पाह्लाचा आवाज. & घणघण घटा ख्ा० 


वस्तूचा बारदानात पूण अभाव; उ० ह्या कासडात । 


तेलाची घणघण घंटा आहे म्ह० एक थंत्रहा तल 
नाहो. उ० आज घरामध्ये तुपाची धणवधण घटा 
वाजली आहे ! 

घणवट, घणवटणें पुढें “घनवट, ? * घनवटणें? 
अहा. 

घणस पु० एक प्रकारचा सर्प,-जो भारी 
विषारी अप्ततो.&घणलसापुढें गारुड चालत नाहा 
तो इतका दुष्ट आणि भयंकर आहे कां त्याचें पारि- 
यृत्य करणें शकय नाहो (त्याला टाळणे हाच शहाण- 
घणा ). & घगल कांडे न०, घणल वल स्त्ना० 
छक वेळ,-ज्याचा देठ हुबेहूब घणतासारखा दिसतो 
बणसाचें न० घणस चावून विषारान ज्ञा रोग 
होतो तो. 

घणप्ता पु० 
ळाची एक जात 

घणा [ म० घण ] पु०माठा लट आण जाड 
हातोडा (वर 'घणःपदा) .घणाघाइ, घण्याघाइ 
क्रे० वि० खूप जोरानें, आवेशान, कडाख्यान, 
-वि० जोराचा, कडाख्याचा(वादाववाद,, भांडण) 
छणा खालचा वर " घणकारा १ पहा. घणाट्या 
स्त्री अ०्व०रिकामं कि० निष्फळ हल्पाटे(खाण, 
घालणें, घेणें ) 

घणाणघंटा स्त्री वर ' धणवण घंटा ? पहा 

घणाणा 1० [व० माठा आवाज [क०ण- 
खणाट करून 

घतणें[म घात ]अ०क्रे० अपायकारक, नाश- 
कारक करिं० हानिकारक हाण; उठतुत्रयाचा तंगत 
तला पुढेंमागे चांगली धतेल बर, लक्ष्यांत ठव 


१ फुरशांची एक जात. २ पडव- 


प 


> ६३ 


घतन [ म० धात ] वि० अपायकारक. न० 
१ संकट, पेच. २ नाश, विध्वंस. ३ प्राणहानि. 

घन [सं०]पु० १मेध.२ एका वििष्ट संख्येला 
त्याच संख्येने आणखी दोन वेळां गुणून येतो तो 
युणाकार; उ० चाराचा धन चौत्तष्ट.३लांबी , र॑ंदी; 
आणि उंची या तीन पारिमाणांनों विशिष्ट पदार्थ 
४ हातोडा ( खूप मोठा). ५ धातूर्चे वाद्य,-टाळ 
करताळ, ज्ञांज, झंगट, इ०. वेदपठणाचा 
एक विशिष्ट रोति. & घनकारा वि० 
अगदीं कोरा; कोरा करकर्रात, घनवाद्य नं० 
धातूचे बनविलेले कोणतेही वाद्य. घनात्यय, 
घनान्त पु० शरद्तु. घनागम पु० वर्षांकाळ. 
घनोपलळ पु० गार,-( पावसांत पडते ती ). घन- 
ज्वाळा स्त्री> वीज. घनपद्वी, घनवीथी स्त्री ० 
आकाश. घनऱ्याम पु० १ राम. २ काण. 
घनपद्‌ न० घनमूळ. घनफळ न० २९ 
एका विशिष्ट संख्येला त्याच संख्येने दोन 
वेळां युणून येतो तो युणाकार; उ० पांचाचें 
घनफळ एकशे पंचवीस, २ पदार्थांची लांबी, 
रुंदी,आणि उंची दाखविणाऱ्या आंकड्यांचा युणा- 
कार, घनमूळ न० ज्या संख्येचा धन दिलेल्या 
संख्येइतका असतो ती त्या दिलेल्या संख्येचे घन- 
मूळ; उ० पांच हें एकशे पंचवीसाचे घनमूळ, 
घनपाठी वि०वनपाठ म्हणून जी वेदपठनाची एक 
विशिष्ट सरणी तींत जो निष्णात तो. ह्या सरणीनें 
: देशाचें क्रण फेडा ? हे शब्द पुरढाल्प्रमाणें पढले 


जातील; ' देशाचे कण क्रण देशाचे देशाचें कण 
फेडा फेडा कण देशाचे देशाचे कण फेडा, ? 


घनचक्र, घनचक्कर न० ९ मेघांचें दाट 
पटल. २ मोठा थाटमाट; भव्यपणा'चा देखावा; मोठें 
अवडंबर: मोठा पसारा. २ आवेशाचा कलह; 
ज्ञोराचा वादावेवाद; उ० पाहेल्याने ते साधेपणान 
बोलत होते पण पुढें त्यांचें धनचकर उडाल.५काण- 
तौहो आवेद्याची , जोराची ॥क० उत्साहाचा कांत 

घन [ सं०] वि० १ खरखरीत. रभरोव 
३ कठिण, टणक ( लोखंड इ० ), ४ दाट नावड 
(झाडी अरण्य), ५ गंभार ( ध्वाने ). ६ व्याप्त, 
भरलेला. ७ घट्ट, झालेला; गोठलेला; ३० हें तूप 
( हें खोबरेल ) उद्यां सकाळपर्यंत धन हॉइल, ८ 
पदार्थाच्या ज्या तीन स्थाते,-घट्ट के०2णक किं० 


घमांघम 


अप्रवाही, पातळ, आणि वायुरूप त्यांपैकी पाहेल्या 
स्थितींतील; उ० पाणी बफाच्या रूपांत घन अस्तें, 
आपण वाणी पितों तें पातळ किं० द्रवरूप असतें, 
आणि पाण्याची वाफ वायुरूप असते. & घनघोर 
वि० १ दाट, नित्रिड. २ झोंबाझोंबीचा. ३ गाढ. 
घनदाट वि«दाट; निविड; गहन. 
घनवट वि० १ घट्ट विर्णीचें ( वस्त्र ). २ तंवे- 
व्यापी, ३ महत्त्वाचा . 
घनाक्षरी स्त्री मराठोंतील एक ढत्तीवरीप, 
घपाघोळ, घप्पाघोळ पु० ९ अनेक वाद्यांचा 
संसिश्च व्वानि, २ अनेक कार्मे प्कदम करण्याचा 
अलंग कत्ज्याचळे होतो तो गोंधळ, ३ अनेक कार्ये 


एकदम करूं लागल्याने दोतो तो वाटाळ!,ड वादळ, 


घबकें न० अकाल्यित झालेला लाभ, 
घब्राड न० ९२ एक शुभ सुटूर्तविशेष, २ अल्प 
प्रयत्नाने झालेला मोठा लाभ, टीप-वाराचा अंकं 
आणि तिथीचा अंक यांच्या बेरजेच्या तिपर्टात 
- पंधरा मिळवून प्तातांनीं भागिले असतां वाका 
तीन उरते तेव्हां तो काळ शुभ म्हणून ज्योतिप- 
शास्त्राचा तिद्वान्त आहे, आणि त्याला “' घवाड 
मुहूर्त ?? अशी संज्ञा आहे; यावरून धत्राड मुहूर्त 
म्हणजे अत्यन्त शुभ समय किं० अनुक्कूल काळ 
अता झाला, &घत्राड माप न० १ शिरस्ताहून 
मोठें जें माप किं० परिमाण तें. २ ( लक्षणेने ) 
ज्याचा आहार मोठा त्या माणसाचे पोट; उ० 
चार माणसांचे अन्न ह्या तुझ्या घबाड मापास 
पाहिजे ! घबाड घष्छी स्त्री० धवाड मुहूर्त ज्या 
षष्ठीला येतो ती. 
घबूक वि० पुष्कळ, विपुल, न० १ अनपेक्षित 
लाभ ( लागणें, मिळणे, सापडणें ). २ वैपुल्य, 
घबूकेळ न० कोणताही मोठा अनपोक्षेत लाभ, 
घम [ अ० गमऱ्च्दुःख, खिन्नता ] स्थी० 


सोशीकपणा; क्षमाशीलता; क्षमा ( खाणें, । 


करणें, वण 0. क [ फुगून( वस्षणें ), 
घम क्रि० वि० सुकाट्यानें; स्तव्धवणें; रुसून 
घमघम क्रि वि० १ सोताऱ्यानें, २ जोरानें 
( सुवास येणें ); उ० मी मोगरीजवळून गेलों 
तों घमधम वास आला ( किं० सुटला ). २ झपा- 


स्याने, वेगानें; उ० छडी लागे छमछम आणि 
विद्या येश घमवम 


घमघमणें अ० क्रि? सुवास जोरानें पतर- 
वणे; उ० हा गुलछवू किती धमधमतो हो ! 

घमघमाट पु० जोरदार मधुर वास,-तुपारचा , 
वेल्दोड्याचा, केशराचा, इ८चा घमधमाट. 

घमघमीत वि०मधुर वास पसरणारा (पदे ,- 
फोडणी, भाजी, इ० ). 

घमट गुळवणी न० १ फिक्का गोंड खाद्य- 
पदार्थ.२ गोंड पण निष्क्रिय भापण;कोरडी थापबाजी. 

घमड, घामड, घासट वि ओंगळ; धाणेरा; 
घाणेरडा ( माणूस, पदार्थ ). 

घमंड, घमंडी [ हिं०] स्त्री2 १ वैपुल्य; 
पुष्कळ, २९ कामकाजाची १४, कोपाचा 
रंगांडां; क्तों्चेवांलुल्त. ३ सैनवाजी . छ्वसच्ड उडुन 


। वणी न० ज्या गोड म्हणून कलेल्या छाद्यांत |७८ 


, पेयांल साखर किं० गूळ अगदी थोडा आहे आणि 


म्हणून जें बेचव आणि पत्पत्रीत लागतें असे 
खाथ ॥० पेय. 

घमंड, घमेडी स्त्री” १ अंगीं असेल ल्या 
गुणाबद्दल न शोभण्याइतकी बढाई. २ अंशा 
नसलेल्या युणावद्दळ रिकामी वढाई. &घमंडखोर, 
घमेंडखोर, घमंडानंदन,घमंडीन|थ पु० वढा - 
खोर माणूस. 

घमत स्त्ची० होडीच्या करिं गल्वताच्या 
वुडाच्या तक्‍त्यांच्या फर्टातून जे पाणी आंत वेत. 
तें. मागें ' गमत ? पहा. - ही 

घमतड, घमतडी स्त्री० मागे  गर्मतड 
६ गमतडी ? पहा. 

घमशान [ सं० घोर--रमश्यान ] न? 
भक्ष्य भोज्यादि पदार्थोची सम्राद्वे किं० वैपुल्य 
उ० त्याच्या मामाच्या घरचें धमशान टाकून तो 
इकडे आईच्या घरचें घड्याळटिपरू खावयाला 
कस्ता येईल ? २ रंगेलपणाचें बागडणें ( क्रि” 
घालणें, मांडणें ), २ खाणे, पिणें, गाणें, बजा" 
वणें, ३० संबंधाची चैनबाजी, ४ बो 
पदार्थाची समद्दि, ५ आंथरूण, गादी, चिरय८, 
इ०चा घातलेला गुघडा, वि० १ खेप मोठा; 
अवाढव्य; जगडव्याल, २ मजबूत , भक्कम (माणूत ह 
घर, पदार्थ), ३ इंद्रियभोगासक्त; आति विषयल॑पट 

घमांघम, घमांघमां क्रि> वि० वर ' धम” 
घम पहा, 


4 


9 


- 


धर 


८० 


शै घर 


घर [ सं० ग्रह ] न? १ राहावयासाठां | आनिष्ट चिंतितो किं०करूं जातो त्याच्या स्वताच्या 


लाकडे, विटा, दगड, इ० साधनांना केलेलें वसाते- 
स्थान,-( माणसें, जनावरे इ०कां ताठा). २ एका 
कुटुंबांतील माणसें समुच्चयाने; उ० घर फुटले कॉ 
त्याची शोभा गेलीच असें समजावे. ३ सांतारेक 
स्थिति: प्रपंच करून राहाणे; उ० त्याची वावको 
मेल्यापासून त्यानें धर सोडले. ४ सावकारी पढी 


कि० अडत, ५ हित्र पशु, पक्षा, जगला जनावर, । 


इ०ची डोंगर, झाडी, जमीन, जंगल, इ०तील 
राहावयाची नागा, ६ कोणताही पदाथ ठवण्या- 
साठीं,पुरण्यासाठो , षुपसण्याताठो, सुद्दाम कलल 
भोंक, खळगा, चीर, फट, इ०; उ० आधा 
जमीनींत पहारीने ह्या. खांत्राला धर करून घे 
स्माणि संग स्वान ( किं० छळ १ ठोक. ७ खवतेरे 
० साडी, त्यांच्या पोयीचा वेढेळी जागा, ८ 
पदार्थ सुरक्षितपणे ठेवण्याटा्ठीं योग्य भाकाराचा 
कप्पा, खण, पेटी, पिद्वावी, ४०; उ० चप्म्याचं 
घर, अंगठीचें धर, ३०; चैर्चीतील सुपारीचे धर, 
काताचें धर, ४०. ९ चुडिबळं, सोंगट्या , इ०च्या 
पटांवर्रील ज्या लहान लह!(न मय|दित जागा त्या 
प्रत्येक; उ० वजीराचें धर, उंटाचे धर, ३०. १० 
रेषा आखून जे मर्यादित प्रदेश के० अवकाश 
होतात ते प्रत्येक. १९ सूर्य, चंद्र, इ०्चा स्थात 
दाखविण्यासाठी जें कोष्टक आखतात त्यांतील 
एका एका ग्रह्मचें विशिष्ट स्थान; उ० हे च 
घर, तें गुरूचे धर, ६०.९२ कुड, वदा १२ उत्प 
त्तेस्थान उ० शरीरांत ।पत्ताच घर काठतं भत्तरत ? 
१४ उत्त्तीचें कारण; उ० आळत्त ह दार्याचे घर 
आहेः उ० वांगे हें खरजेचें धर आहे, १५ वादाचे 
कारण; कलहाचा उगम. १६ ऐपत; एकादे काम 
करण्याचे सामर्थ्य उ० जं कोहा करण त आ[पल 
घर पाहून करावें. १७ सतारीच्या दान पड्यां- 
मधील अंतर, १८ शास्य, कला वगेरच मम ॥क० 
उ० तुम्ही गातां खरे पण तुमच्या हातो 
गाण्याचे धर लागलस दिसत नाहा,१९अडचणचच्या 
किं० पराभवाच्या. वेळीं निसट्टूने जाण्यासाठो 
करून ठेविलेला पूव योजना; उ० तुमच्या बॉल- 
ग्यांत.धर आहे; उ० हा धनदयाम नहमा धर ठवून 
बोलतो. २० आपण स्वतां;उ० इच्छा परा त येह 
घरा ( म्ह० स्वताच्या भागाला; जा दुसऱ्याचें 


भोगाला तें आनेष्ट येतें), २१ मांडलेला तसंत्तार 
किं० प्रपंच; उ० त्याहा नोकरी लागतांच त्यानें 


। स्वतंत्र धर थाटले.२२ वसताचे स्थान (मालकाच्या 
इच्छेविरुदध मिळविलेले );वळकावलेलं ठिकाण; उ० 


कांट्यानें माझ्या टाचेत घर केलें; उ० ढेकणांनीं 
ह्या कोंपऱ्यांत॑ घरे केळी. २३ पेटीतील कप्पा; उ० 
चवरल्यांच्या कप्यांत पावली पडूं देऊं नको. २४ 
घराणें, वश; ३० त्याचें घर कुलीनांचें आहे; उ० 
आमच्या धरांत आजपर्यंत कोणाही ल्यास वेधव्य 
आलेलें नाहीं. & घर उघडणे ल्झ़ करून संसार 
थाटणें. घर करणें १ बिऱ्हाड करणें,-( लोकांच्या 
घरां जेवणें किं० खानावळीत जेवणें याच्या उलट). 
२ होळांना त्राहठ होह भशा ठिकाणी वारतव्य 
करणें; ड० काट्याने आज सहा. मंहित्ते माझ्वा 
टाचेंत घर केळे आहे, एकाद्याचें घर घेणं ([क० 
चाळणें ) त्याच्या घराचा नादा करणें; त्याच्या 
माणसांची वाताहत करून सोडणें. घर 'चालाविणें 
प्रपचाची ।क्रिं० सैसाराची अब्ाबदारी बाहणें; उ० 
घर चालवी तो घराचा वैरा. घर जोडणें एकाया 
घराण्याशी गैत्तीचा [कॅ० विवाहाचा संबंध करणें 
घर डोईवर घेणें घरांत कलकलाट, िंगामस्ती 
किं० दांडगाई करणें; उ० गोदूआक्का चार घटका 
पुराणाला गेल्या काँ हां मुलं घर जसें डोईवर घेतात , 
घर तुटणें एकाद्या कुडुंबाशी असडेला मैत्रीचा किं ० 
नात्याचा संबंध नाहींसा होणें. दुसऱ्याचे घर 
दाखावैणें आपल्या घरां कोणी त्रासदायक मनुष्य 
आला अततां त्याला कांह युक्तीने दुसऱ्याच्या घरी 
हाकलून देऊन आपला त्रास चुकविणे, घर घरणें 
१ घरांतच बसन राहाणे; घराच्या माहेर न पडणे 
एकादा आजार पक्का जडण, उ० इम्यान माझ्या 
शरीरांत धर धरलं आहे. ३ चंचलपणा न करतां 
एकाच ठिकाणी भिस्त ठेवून असणें; उ० कमला- 
बाई ही एक घर धरून राहाणारी बाई आहें 
एकाद्यांचे घर घुणें किं घर धुवून नणे त्याची 
चाजवस्त ,दागदागिना ,हिरावून 1० लबाडूनार्के० 
चोरून नेणें. घर नेसविणे, घर शिवणें धरावर 
गवत घालून तें शाकारणें. लोकांचीं घरें पूजणे 
2 आपले कर्तव्य न करतां लोकांच्या घरीं त्यांना 
भेटावयाला जाणें. २ आपलें इष्ट मिळविण्यासाठी 


न व ठं 
ततर ॥ 0. ७__ 6९ 
क्य श्ह्न मुले ति फट गर? स्सार आरापणें किं ड्या परात समजूत पाडून धेणे; धरांताल भात 
रंगळणे ल. ?पॉर्ड माणतांत ५_ भन” | गी हीर तठे चमाहयानर १; द्गे 
२, १० पट करता किं.मिळाविता इत्य नाहीसा | न घालणें ० गोवरी ठेवणे 
3 ददन व डवाळा विपन्न देशा प्राप्त होणे व 1नेखारा ठेवणें एकाचा कुटुंबाची बदनामी कार 
कत ही. क्र 2? करो क किक च न , ड्‌ य ग 
चें पाहिले क ष्ट रण:उ०काळानें एका. > त्याची वाताहत करणें. एकाद्याच्या घरा 
याचे 2 उडाळेंच म्हेणून समजावें नत न्न चढावणें त्याच्या घरांत कलागती 
करणे, त्याच पिणे त्याच्या कुटु चा विध्वस | 01 ऐेगे. घरावर गवत्त रुजणे ते ओसाड शेण 
हू चें चा कुटुंबांतील माणसांना देशोधडील क्‌ आंताड पढणें, घराला कांटी लागणें धर 
३ * फ़ रले 3 ण > र जी आसाड किं८ उध्व होणें र हा य 
*फ्ग्चात रक द्य ह्‌ ज़ घराचे चां च न र] ज्व्व्स्त रण. घराला कांटी ल्‌ 
घपाघोळ, वर्पीयांळिपकुळर, अपानाची असि | वर ओताड क० उध्वस्त करणें. एकाद्याच्या 


र क ्- च, गेरमञा 

सौमेश्र ध्वाने, २ अनेक कामे. एकदम करण्या का १] 
७. ३९७१७५... क “० *॥"७ १) टि ह तिळ - «> ्क् त. मी 

झाली का त्याचे नोकर चाकर सुद्धा त्या माण- । खोड ज्ज्यतांच्या वा 


साचा तिरस्कार करूं लागतात, घर बुडणे २ 
कुडंबाची नासाडी किं० दुदशा होणें. २ संतति 
नसल्या कारणानें कुटुंबाचा लोप होणें.घर भंगणे 
घराचें वैभव ० महत्त्व नाहींसें होणें, उ० वाप- 
लेकांत तंटे लागल्यामुळें सान्यांचें धर भंगले, आपले 
वर भरणे दुसऱ्याच्या पैशाचा हडंहळूं आणि गुप्त 
रीतीनें अपहार करून तो आपल्या घरांत आणणें, 
घर भलें कों आपण भला जो लोकांच्या उचा. 
पतात न पडतां मुकाट्याने आपलें क्तव्य करीत 
अततो अस्ता;जो लोकांकडे उगीचच्य़ा उगोचन जातां 
आपल्याच वर्रा असतो तो. घर मांडणे (कें० 
थाटणें ) घरामध्ये संसारोपयोगी जिन्नस आणून 
ते नोटनेटके किं सोयीचें करणें. घर म्हणून 
ठेवणें नांदत्या घरामध्ये ह्या जिनसेचा उपयोग 
केव्हांना केव्हां तरी होईल असें म्हणून ती जिन्नत 
संसहास ठेवणें. घर वसाचेणें सुलांत्राळांनां घर 
भरून वराचा भयाणपणा नाहींसा करणें, घर 
खांकड आणि बाईल माकड घर भिकार आणि 
बायको कुरूप ( असें असलें म्हणजे भोति नाहो ). 
वराचा पायगुण तसा क्रिलवेवरांतील माणसांची 
चालचलणूक असेलत्याप्रमाणें.घराचा पायगुण पु० 
वराताळ माणतांची वर्तणूक किं ० शिस्त ( पारिणा- 
माच्या दृष्टीनें ). घराचा वांसा ओढणे ९ 
एकाद्या मोठ्या कामांतून जरूरचें साधन नाहातें 
करणें, २ घरांतील महत्त्वाच्या माणसास फित- 
च - घरांत विचारा , घरांत दाखवा इ०माझ्या 

नीला ह्याच्या उलर 


वचारा, दाखवा, इ८ 
(1 ४ 30% र स र 
बाहेर ? म्ह० पतीला, घरात समजणे वरां- 


> क्स्क्ट र पर क्ष 1 क व्र कंठ खुशामत करा- 


कड चवर 


वबत्तला हाड 


[माच 


क * > 

हर टाकणे; ही 
ऱ्ह 9 3. 

ठावल 


टाकणें. मळा, शत, ३० घरो करण. र 
रकि० खंडानें न देतां घरांतील माणस स्वकष्टाने 
त्याची लागवड कि० मशागत करणे. घरीं बसणें 


उधोगवंदा नसल्याकारणाने कि चज 
दिल्याकारणानें रिकामे अत्तगे. आपधर 
बापघर मागें “ आप मध्यें पहा. 


खाल्या घरचे वांसे मोजणें छतव्न होणें. ल 
घर पोकळ वांसा दिसावयाला संपतात ठी 
अस्तावयाहा नादान, घर ना दार आणि १ ह 
बिऱ्हाड जो एकटा आहे, ज्याला बविचा हर 
पारिवार नाहो, अश्या मनुष्याचे हें वर्णन शा 
देवळॉ म्ह० कोनाड्यांत , किं ० देवळांत नल 
पाहुणा होतो, पाहुण्यासारखें घर दि [त्या 
परक्या ठिकाणों मनुष्य गेला असतां त्याल चचा 
ठिकाणच्या चालोरीती, पोशा्, नाताळ री. 
स्वीकार करावा लागतो; त्या ठिकाणचे कर. 
श्याच्या चालीरीती, पोशाख, भाषा विषयीं 
स्वीकार करीत नाहींत. आमचे कक 
चार शब्द ' पान २२ पहा.घरीं दारी सार 
सर्व ठिकाणी सारखाच वाईट; स्वताच्या हू. 
*्ता उपद्रवकारक तसाच लोकांच्याही आ ती” 
बकारक, घरोंघरीं एकच परी, घरोघरी म री 
च्याच चुली जिकडे तिकडे एकच प्रकार,आत 
पर बारा कोशांवरून दिसतें आपली नत; 
₹०आपणास कळतात किं ०उत्तम प्रकारें ठा प्रदर 
तात;आपल्या घरांतील अमुक माणूस लाही येत. 
कसा वागला असेल हें आपणात कल 
घरकोबडा ,घरबद्या पु० जो सदा धरांत 


टा बांधणें,क्केन्वरावर टाहळा 3. 
त १ 


हड हा २. 


2) अ... 


-न--__>->_>>>_प्वाप->>>>< 


थर 


घसा 


आपल्या गांवांतच राहातो तो; चारचववांकडे जो 
जात येत नाहो तो. घरबसल्या ।क्रे०वि०घरांतल्या 
बरांत; घरांत वसूनच; घर न सोडतां. घर बांधन 
पडावे आणि लयन करून पहावें घरवांधावयाला 
किंग्ल्म करावयाला खर्च आपल्या आजमासापेक्षां 
नेहेमीं अधिक होतोच होतो; घर बांधत्याशिवाय 
आणि लयन केल्याशिवाय त्या त्या कामाला किती 
खर्च होतो हें समजत नाहां.घराचा खांब,घराचा 
धारण पु०,घराचे पांघरूण न० प्रपंचाची जवा- 
दारी वाहातो तो माणूस. घराची ओज अंगण 
सांगतं एकाचा घरांत ।केतपत टापर्टांप आहे हें 
अंगणाची स्थिति पाहून आपणास समजतें 1१० 
तर्कितां येतें; ओज म्ह० शोभा; टापटीप, घरी 
आलेली स्त्री०विधवा.घरकरी पु०१माझा पाते.२ । 
घरचे यजमान. घरकर्राण स्त्री० १९ माझी बायको 
२ घरची यजमानांण, घरकसबी पु० घरांतील 
किरकोळ कामें किं०सामानासुमानाची दागदर्जी,जो 
स्वताच करता .तो. घरकुबडा, घरकुबरा, 
घरकोंबा, घरकांग्या, घरकॉंडा, घरकुंडा, घर- 
घबडा, घरकोंबडा पु० चारचौघांत वसणें,उठणें 
गप्पा मारणें ३० न करणारा; एकलकोंडा; माणूस- 
घाण्या .घरगाडा पु० प्रपंचाची राहाटी; हंताराची 
कामें, कर्तव्यें, जत्राबदारी, इ० संमुच्च्यानें. 
वरयुती, घरघराऊ वि० १ वरांतच केलेला, 
बांधलेला , रचलेला, इ०. २ ज्याच्याविषयीं परके- 
पणा वाटत नाहीं असा घरगोहो पु० बायकांत 
शूर; मितरा, घरघालू, घरघाल्या पु० आपल्या 
किं० लोकांच्या कुटुंबाची हानि करणारा ;घर वरुड 
विणारा; उपद्रवी माणूस. घरघुशी स्त्री० 
नवऱ्याला सोडून जाराच्या घरा राहणारी. 
घरचा वि० :९ घरांत केलेला, वनविलेला, किं८ 
उत्पन्न केलेला, २ घरयुती, २ आत्मांय;परका नव्हे 
तो: परकासा वाटत नाहीं तो. ४ विकत घेतलेला 
व्हे असा. ५ खाजगीचा. घरजांवई पु> सास- 
ऱ्याच्या घरीं राहातो तो.'घरजुगूत ,घरजोगादणी 
स्री० अल्प सामय्रीवर केलेला न्वांह; उ० पन्नास 
रुपायांत घरजुगत मात्र होत्ये, शिलकास कांही 
राहात नाहीं. घरटका पु० प्रत्येक धरास दर वर्षीं 
जो कर द्यावा लागतो तो. घरटण न०,घरठणा पु० 
घर मोडल्यावर घराचा जो चवथरा शिल्क राहातो 


उ० तों इतिहास ह्या विषयांत 
ता. घरटा (-ठा ) ग्राकडे क०्कामाकडे जोराने, 
घरटे, घरटी स्त्री८ १ ५० वळणें,उ०तो आलाकडे 
रुपये प्रमाणें वर्गणी जमवून 3, ५ उतरती कळा 
देवळाचा जीणोंद्वार केला.२ भात ८-८ 


दर्मागांवर 
घरटांप आठ. १ घरगणता. २ प्रत्येक नक 
यंदा आमां्यानें घरटाप घेतली. घरटोळ, 
घरडोळ स्त्री विशिष्ट गांवांतील प्रत्येक 


घरा'ची झडती ,॥० प्रत्येक घरांत केलेला शोध [० 
तपास; उ० ह्या गांवाची वरटोळ घेतली तेव्हां 
चोर सांपडला, घरदार न० धर ३० प्रपंचाचा 
पत्तारा; उ० एक पाहुणा म्हणजे घरदार पाहुणे 
( पाहुण्यासाठा कांह पक्कान्न केले म्हणजे तें घरा- 
ताल सर्वे माणतांस वाढावें लागतें ). घरबंद पु० 
घरांची वसात; उ० ह्या शहरांत एक लाख घरबंद 
आहे. घरबारी पु० कुटुंबवत्सल माणूस; वायको 
पारे इन्चें खटले ज्याचेवर अवलंबून आहे 
ता; उ० ना घरबारी ना गासावी ! 
घरबूड स्त्रा० कांही कारणानें झालेला सरवस्वनाश 
घरबठा वि० घरांतच बसून करतां येतो 
तो ( धंदा ). घरभरणी स्री? नर्वीन बांधलेल्या 
घरांत राहायात जाण्याच्या वेळचा विधि कर 
समारंभ, घरभाट न० वराच्या सभोवती अस- 
लेली आपल्याच मालकीची जागा. घरभेद पु० 
घरात पडलला कं०पाडण्यात आललां फूट.घरभंदा, 
घरभेद्या वि० घरांतील पक्का माहीतगार ,- जो 
स्वार्थाताठा किं ०केवळ दुष्टपणानें[के० गमतीखातर 
परकक्‍्याला मदत करून घरांत घेतो तो नीच माणूस. 
घररिघणी स्त्री० नवीन बांधलेल्या घरांत रहा- 
वयास जाण्याचा विधि किं० समारंभ, घर- 
संजोग पु० घरचा म्ह० स्वता'चा सरंजाम ,- 
जो स्वताच्या वंद्याला आव्यक लागावयाचचा तो; 
उ० त्या हारेदासाचा घरसंजोग आहे (म्ह०त्याच्या 
स्वताच्या मालकाचा सरृदंग, टाळ, सतार, घडवंची 
इ० सामान आहे ). घरसोकील वि० एकाद्या 
घरांत दोंन तीन वेळां भाकरीतुकडा खावयाला 
मिळाल्याकारणानें तें घर धरून राहातो तो 
( कुत्रा, इ० ). 

घरका [ म० वर ] पु० १ लांकूड, वस्र इ०- 
तील भाक. २कांटा इ०नों शरीरांत पडलेल भोक, 

घरकुडा पु० पक्ष्याचें घरटे, 


वम. 


घरंगळणे अ० ७ माणसांत “0 


घरकूल 


बरकूल [ म० घर ] ना के० 2 


त ल्हान मुले करता. संसार लहानसें धर 
४५21०९ जी 


** 


दगड, ड्ठ पदा*£ र्क्तां किं०""त त, 


छळ कुटुंबाला विग।क्रिे० गडगडत जाणें ( वाटोळा । 


पाहाणे वराकडे बत ). 
याच पाहिकरवर स्त्री» १ आसन्नमरण अद्या माणसाच्या 


1) अशी 


घद्यांत चालतो तो आवाज. २ जांत्यावर दळतांना 
होतो तो आवाज. र 

घरट [संग्वरट्र] पु.० जांतें;हें वहुवा लाकडाचे 
असतें ब कधी कधीं दगडाचे असून त्याचा परींध 
एऱ्हवीच्या जांत्याहून मोठा अततो;ऱ्यांत भात भर- 
डून काढतात. 

घरटी स्त्री० प्रत्येक घर. १ 

घरडणं स० (क्रि० घरटानें धान्य भरडण. 

घरण स्त्री० घरांताल स्त्रियांत मुख्य जी कार- 
भारीण ती. ही न क 

घरंदाज वि० ९ स्वसंत्तेच्या धरांत आवरून 
राहाणारा. २ बायको, मुलें, नोकर चाकर, ३० 
पारेवारासह राहाणारा . 

घरवी स्त्री” धर वांधावयासाठां जमाविलेलें 
सामान किं०घर मोडून त्याचें निघालेले एकत्र रास 
करून ठेविलेलें सामान. 

घरा [ म० घर ] पु० भोक, खळगी ( गळ- 
वानें त्वचेवर पडलेली ). 

घराणें [म० घर ] न० परंपरेने चालत 
आलेल्य जो वंश तो किं० त्या वंशांतील माणसें 
समुःचयानें. 

घरूं पु० लाकडाला कोड लागून त्यांतून जो 
भुगा पडतो तो. 

बरोटी स्त्री छरांतील समायिक द्रव्य इ० 
जिंदगी; उ० घरोटापैक्तीं युर वाटावयाची राहिली 
आहेत . 

घरोबा [ म० घर ] पु० जो एका घरचा 
माणसे नाहींत त्यांच्यांत एका घरच्या माणसां- 
प्रमाणें उत्पन्न झालेला जो मित्रभाव तो. 

घरोसा पु० घराच्या पाटणीला किं० छपराला 
कोळ्यांची घरें लोबत राहून त्यांच्या तंतूंवर धुराची 
पुट, धूळ इ० जमून जे दोऱ्यांतारखे लोंबत अप्त- 
तात ते पदार्थ, 

घर्म [ सं० ] वि० प्रखर, तीक्ष्ण, १ उष्णता. 
"> उन्हाळा, ३ उन्ह. ४ घाम. & घरमा छु, घमदी- 


मा या ८०'2 


घसका 


घिति पु० सूर्य. घम न० घाम. घर्मचर्चिका 
स्त्री घामोळे, 

घर्षण [ सं० शपस्धासणे ] न०९६ धात" _ 
क्रिया; धासणें, २ टक्ष्यांत ठेवावयाची जी ग्ध 
तिच्यावर पुनः पुनः मेहेनत घेणें म्ह० ती घोळ 
एकादी क्रिया सफाईने करतां यावी म्हणून 
पुन: पुनः करणें. ४ एकाद्या गोष्टांचा पुनः पुन 
उ्चार करणें ० ती पुनः पुनः बोलून दाखाव 

घर्षणे [ सं० एपरूघालणें ]स० क्रि“धार 
चोळणे, उगाळणें. 

घल पु० पदार्थ जितका पातळं किं स्ट 
असावा त्यापेक्षां कमी पातळ किं० कमी 
झालेला पदार्थ. 

घवघव, घवघवां क्रि वि० पुष्कळपर्णी, 

घवघवणें अ० क्रि० दरवळणें ( सुगंध ४? 0) 

घवघवीत वि० १ ठसठसीत (दागिना , पाल) * 
२ गोंडस ( शरीर). २ संख्येने पुष्कळ ( प 
जमलेली मंडळी ). ४ खा्यपेयांनी सुश्शोभित(त ट)* 
५ अंगावर खूप दागिने घातलेली (नवरी 202 र 

घक्षा पु० चुन्यासारखी पांढरी अशी 
प्रकारची माती. व. 

घष्टा [ सं० ध्रपेन्न्धासणें ] १ पदाथ वा 
साठी त्याला दिलेडा तडाका. २ पदाथाच्या प 
रून जातांना त्याला आपल्या अंगांचा स्पर 
जेंघपंण हातें ते. 

घष्ें न० तूप ( सांकेतिक अर्थ). | प 

घस [ म० घासणें ] स्त्री० १ व्यापारांत 1 1 
व्यवहारांत वसळेझी ठोकर [किं० आलेली वूड ( 4९ - 
लागणें, येणें ), २ दुसऱ्या माणसाच्या सहवात! 
मुळें [क्र त्याचा आणि आपला वारेवार व 
घडत असल्यामुळें सोसावी लागते जी गैरसोय? ड्‌ कलं 
द्रव, किं० त्रास तो; उ० मला माझ्या साऊ 
डच्या माणसांची आलोकडे फार घल १९९' 
कांहीं एका पदार्थाच्या परिमाणांत आढहा! न्यून 
उ० पांच मण युळांत आच्छेराची घत आली. & 
सतत चुलीवर ठेवलेल्या भांड्याला जा काल्या. 
दार्थांचा थर जमतो तो. ५ कसोर्टाच्या धा. 
वर्‌ काढलेली सोन्याची रेघ. व 

घसका पु० १ रट्टा, तडाखा. २ हितका , 


स्ण्या ऱ्चीं 


घसक्ष्या 


घसक्ष्या वि० दांडगा;ज्या च्या कामांत-नाजूक 
पणा नाहों असा [पिरपिरणारा 

घसघश्या वि० चरफड्या; तरफड्या; सदा 

घसघशीत वि० १ ठसठसीत; किरटा नव्हे 
1. २ स्पष्टपणें क ० उठून दिक्षणारा पदार्थ 1० 

० विपुलपणें 

घसघस, विसधिस वि? जिकीर; कोरड 
तकरार;. वायफळ ओढाताण ( पदाथ वक 
घेतांना किमतासंबंधान ) 

घसटणी , घसट, घसणी [ म० धासणें ] 
स्त्री० कोणा माणसाशी विशेष पारंचय 


लला संबंध . 

घसटणें [म वासणें; सं० पू ] अ० क्रि० 
जोरानें स्पर्श करणें. स० क्रि८ कांहों काम रेटून 
नेणें: फारशी काळजी न घेतां ( कांदहो काम ) 


के० | 
वरचेवर होत असळेला व्यवहार, किं० येत अस्त- । 


६०५ 


करणें; उपयोगांत आणावयाच्या स्थितींत पदार्थ | 


नसतां त्याला उपयोगांत आणणें. 
घक्ट्या ( म० घासणे ] वि० दांडगेपणानें 
किं० निष्काळजींपणाने काम करणारा 
घसडा पु० £ जोराचे घरपण [क० घालण. २ 
जोराचा रट्टा किं० तडाखा 
सण [ म धासणें ] स्त्री० ९ व्यापारात 
बसलेली ठोकर. २ इढ पारचय ० सहवाल 
घसमस स्त्री० प्रपार; चरफड 
रट वि उळघळांत ( ज्ञमान ). स्था ० दा 
परिचय किं० संहवास 
*घसरड, घसरण स्त्री ८ जीवरून चाल- 
तांना पाय घसरतो अशी जतीन, २ उतरण. २ 
बुळवुळीत जमीन 
घसरडा वि" वुळधुत ( जभीन ) 
घसरडें न० डळ्वुळीत किं० निसरडी जमीन 
२ अमींनाचा निसरडपणा 
रणे अ० क्रि? १ काणत्याहा एप्ठभाग- 
वरून घासत घासत कांदा पदाथ खाला यण, २९ 
कोणा माणसावर जोराचा शाब्दक हला करा- 
वयाला प्रवृत्त होगे; त्याठा राग भरावयाला किं 
ऑिंदावय़ाला आवेक्याने सरसावण. २३ चुकण 
कणे, कांढो विशिष्ट कामात कमा पडणें ्कि० 


। कर्मा होणे; 


घसा 


कमी प्रतीचा ठरणें; उ० तो इतिहास ह्या विषयांत 
वसरला .४एकादया विषयाकडे क्रिं्कामाकडे जोरानें, 
आवेशानें, । ० उत्सुकतेने वळणें;उ०तो आलीकडे 
कादंवरीवाचनावर घसरला आहे. ५ उतरती कळा 
किं० अपकर्षांची स्थिति अनुभविणें. ६ दुर्मागांवर 
जाणें; दुर्वतनाकडे वळणें. ७ ऐंक्रांया कामावरून 
[क० अधिकारावरून काहून 2कला जाणें कॅ० 
हाकलून दिला जाणें. ८ आरोग्याच्या वाबतांत 
निकोप प्रक्षर्तांच्या बाबतींत कमी 
होणें; उ० त्याला आमांश झाला तेव्हांपासून 
तों धप्तरला आहे. र 

घसरा [ म० घसरणे ] पु० १ रट्टा; तडाखा. 
२ जोरानें घतरण्याची क्रिया. २ जोरानें दिलला 
धक्का. ४ एकाद्याला बोललेले दरडावर्णाचें भाषण 
( मारणें, देणें ). ५ व्यापारांत बसलला ठाकर 
किं० आलेली वूड, ६ दुदवाचा घाला 

घसवट स्थो०, घलवटा, घसाटा पु० [ म० 
घपतवटणें ] १ परिचय; उ० ह्या बाततोंत त्याला 
भौंड घालण्याइतकी त्याची आणि माझी घसगट 
नाहो. २ परिपाठ, रावता; उ० तें काम माझ्या 
घस्तवरीस पडलें म्हणजे मला तें सुवकपणानें करतां 
येईल 

घसवटणे अ० क्रि० १ घातण. २ घासल्या- 
कारणानें निघून जाणें किं० नार्हासे होणे र्कि० 
गळून पडणें. २ एकाद्या कलेत, शास्त्रांत,कामांत 
कॅ० व्यवहारांत परिचित होणे किं० निष्णात 
होणें. ४ कामाला लावला जाणे; उपयांगांत 
आणला जाणें 

घसा पु० १ गळ्याच्या आतला भाग,२ वठ- 
€*्वनि:उ० महादचा घसा गाड आहे.&घशाखाला 
उतरणें १९ गिळिला जाणे; उ० ताप आल्यापासून 
मला सर्व पदार्थांची शिसारी आली आहे,काणता'च 
पदार्थ माझ्य़ा घशयाखालो उतरत नाहीं. रलाचाचा 
रक्कम पचणे; लबाडीने दुसऱ्याचा लाट्लला पैसा 
पचगें.घद्यांतून काढणें कोणी खाहेला लाच मार- 
हेला पैसा त्याला ओकावयाला म्हणजे परत थाव- 
याला भाग पाडणे. घशांत पीक 'घरण ( 1० 

कणें ) पजेन्याच्या अभावामुळें धान्याची 
कणे वाढीच्या बाजूनें कुंठत. होण म्ह? 
त्यांची वाढ थांवणे, घसा कारडा करण 


> 


घसारा ८० 


पार वेळ बोलत राहाणें [क्क कोणाला सपदेश 


7. करणे( घसा कोरडा होईपर्यत) घसा फुटणें मुटगा 


वयांत आल्याकारणानें त्याच्या आवाजाचा पोरं: 
कटपणा जाऊन त्याचा आवाज मर्दानी किं० प्रीढ, 
धा मुंबा बसणें फार बोलल्यामुळे किं०्तळलेल र! 
दार्थ फार खाछवानें शब्द उमटेनासा होणें कि 
शब्दोच्चार अस्पष्ट होणें. ळी 
घसारा पु० १ दहापांच औषधें एक:त्र उगाळून 
त्यांचें मिश्रण करतात तें. २_म्वटटीनें चालतो तो 
सयासोच्छ्वास ( आसत्रणादरण अद्या माणप्ताचा). 
घे ल० *ककडाचें वाहन,-ज्याचा उपयोग 
भातशेतांत करतात. २ ए्क़ प्रकारची हातगाडी. 
घस्त स्त्री० व्यापारांत वसलेली ठोकर रकि० 
आलेली वूड. क 
घस्मर [ सं० वस्मरच्यखादाड; नाशकारक ] 
वे० १ वळकट; कणखर; दडदडीत (शारीर ,वस्त, 
भांडे,माणूस). २ खाढाड.३नादकारक;विध्वंसक. 
घळ पु० झाडावरून आंबे इ० उतरावयाची 
काठी ,-जिच्या टोकाला जाळें बांधलेलं असतें; 
आंख्री. स्थ्ी० दोन डोंगरांच्या मर्धाल किं० एकाच 


डोंगरावर्राल पाण्यानें धुपून खोलगट झालेला पट्टा. । 


पु०, स्तना ल्बंधाऱ्यांत खेकडे वगैरेनों पाडलेले भाक. 
घळघळ, घळघळां, घळांघळां क्रि० वि० 


१ जोरानें एकामागून एक असे अश्रात्रेंदु डोळ्यांतून । 


पडत असतां किं० पडून ( रडणें ). २ खळखळ 
असा आवाज करून ( वाहाणारें पाणी '"गोढा ). 
३ सईलपसर [्के०  अघळए ,_ _ गावर 
दागिने किं० कपडे वसणेंडागूने झाळूळ ). 
€$ घळघळ घंटा स्त्री? व? दार्थीचा पूर्ण 
अभाव ( क्रि० वाजगें ). : नमा न 
घळघळणें अ० क्रि० १ उंववरादि आजारामुळे 
अंगाचे सांधे अत्यंत शिथिल होऊन अशक्तता 
पावणें; उ० कालच्या उपोापणामुळें मी अगदीं घळ- 
घळलों. २ शरीर कृश झाल्यामुळे अंगरखा, वैडी, 
बांगड्या, करगोटा इ० सईल बसणें, ४ मोत्याचे 
वेज सईल रकिं० मोठें होऊन मोती तारेत क० 
रेशमाचे तंतूंत हाळूं किं० परकूं लागणें. & घळ- 
घळपोते न० अंगावर आते सईल बसणारा कपडा 
किं० दागिना ( तिरस्काराने ). घळघळ माळा 
स्ञी अ० व० हातांत अति सर्डल बसणाऱ्या 


द 


घाई 


डी 


बांगड्या. घळघळ वाघ्या पु० ज्यानें अंगावर 
फाजील सईल कपडे पेहरले आहेत अत्ता माणूत, 
घळघळाट [ म० घळधळणें ] पु० ९ फार्जा] 
सर्ईलपणा ( कपड्यांचा किं० दागिन्यांचा ). ९ 
२ अश्रंचें वैपुल्य, २ कोणत्याही पदार्थाचे वैपुल्य झी, 
घळघळीतं [ म० घळघळणें ] वि० ? बैतांच 
सल ( दागिना, कपडा, इ०). २ गो 
मनाचा ( माणूस ). ३ अनियात्रितपश केलेह 
( संभापण ). क्रि वि० ९ औंदार्याने, चिकू) 
पणा न करतां; कुचरपणा न करतां; ३० पवत. 
स्यांच्या घरीं मेजवानींत घळघळीत लाडू वाह" 
पूर्णपणे; पक्केपणें; कमी नव्हे इतका; उन्ड्य 
घळघळीत अडीच हाती धोतरजोडा लागतो, ": 
घळण [ म० वळणें ] न०, सी ०४2 पॉणा 
एकसारखे वाहात असल्या कारणानें पडतो तो चर 
किं० होते ती उतरण ( जमीनीवर किं*्डोगरा/ 
वर ). २ निसरड्याची जमीन 1१० प्रदेश. . 
घळणें अ० क्रि० ९ पाण्याच्या नेटाने 1» 
सततच्या प्रवाहानें नदी ३० ची माती धुंपून जा. 
२ दागिना आडकावावयाचें नाक, कान २०2 
वेज मोठें होगे. २ मोती इ० चें वेजे 
होऊन तें तार॑त किं० रेशमांत हाळ. लार, 
माळेंतील फुलें, मणि ३० ओवळून बाहेर प- ग्रा. 
घळबळीत, घळमळीत वि० ९ र 
मनानें बोलण्याचा ज्याचा स्वभाव असा. > ढळे 
येलितपणाने किं० मोकळ्या मनानें सांगि 
(विचार) किं० केलेलें ( संभापण ). मुळे 
घळण स्त्री० पाणी संतत वाहात मैत्व्ला 
जमीनीवर क्रि० डोंगरावर पडतो ती चर. 
घळ्या 'वि० १ निष्काळजी; ग॒यबत!; क च्छ 
गळ; अव्यवस्थित, २ ओंगळ, वाणेरडा, क 
( माणूस ). 
घाहुवटा ६० बत, जलम, > उदाकळी. इ 
घाई खी० १ त्वरा; जल्ढो. २__ ागतांत 
वैपुल्य; पुष्कळपणा; उ० पुढच्या नाभ गजर 
लय्नांची घाई उसळेल, ४ चरमेवाथादिवांचा "' द्या 
किं> त्यांच्या वाजविण्याची गात. ५ टे. 
कामाच कोणेकाला लाविलेला नेट [१० | धा 
तगादा, ६ गाऱ्याचा ताल & नगाऱ्याचा 


२५ «५ & 2९ ७ _"_ 1 ल्द्‌ 
तेथें य्मिकी काय जाई मोठ्या कामात 


णें. ४ 


घाऊक 


लागलेलें असतां क्षक कामाकडे कोण लक्ष्य देणार? 
फार मोठें आणि महत्त्वाचें काम चाल्लें असतां 
वारक्‍्या सारक्या कामांकडे कोण पहाणार किं० 
त्यांची आठवण कोणाला होणार ? 
घाऊक वि० 2 मोठ्या प्रमाणांत विकत दिलेला 
क्रि विकत घेतलेला (माळ ); उ० घाऊक माल 
घेतला तर स्वस्त मिळतो. २ मोठे मोठे; ठोकळ 
( किरकोळ किं० बारीक सारीक याच्या उल्ट ) 
उ० मला किरकोळ रकमा सांगू नको, घाऊक 
रकमा सांग, [ टाऊक; ठावके. 
घाऊल, गाऊल न० नफा; मोठा लग्गा; 
घांग स्त्री आठवण; स्मरण (ठेवणें घरणें,३०) 
अकरणरूपी प्रयोगांत [कॅ० निषेध वक्तव्य असतां. 
घांग वि० १ चुकारतट्ट; कांहीं काम करा- 
वयाचे अंगीं सामर्थ्यं असतां तें टाळूं पाहाणारा. २ 
पिरापेऱ्या; कुरकुऱ्या; ओरड्या; कांघावखोर. २३ 
थोडको इजा किं० हानि झाली असतां मोठ- 
मोठ्याने ओरडणारा. & घांगचाळे पु०अ०व० 
१ लोकांचें देणें द्यावयाचें सामर्थ्यं असतां पैसे 
देण्याच्या बाबतींत चालविलेली टोलवाटोलवी [के० 
लावलेल्या चाळवण्या [कें० सांगितलेल्या सवदी 
किं० वयादीं. २ थोडंको इजा झालेली असली 
तरी ती फार मोठी इजा आहे असा केलेला 
कांघाव. 
घागर स्थी० नदीवरून किं०विहिरीवरून किं० 
होंदावरून पाणी वाहून आणावयाचे बारदान,- 
याचें तोंड ल्हान असून पोट ढेऱयातारखें मोठें 
असतें; घागर तांब्याची, पितळेची किं० मातीची 
असते. & घागरी फुंकणे आश्विन शुद्ध अष्टमीच्या 
दिवशीं रालीं महालक्ष्मांची स्थापना करून तिःची 
पूजा करून तिच्या पुढें स्रिया धागरांत तोंडाचा 
फुंकर घालून नाचतात तो विधि. घागरगडचा 
सुभा पु० णणय्दुटा कू. काम ( वनादांत १8 
पालथ्या ६ द्र ९, _7 रेढला उपदेश. 
घांगरणें, गांगरण< “ २ घादरणें 
घागरा[से ०धधरा किं टवधरी> परकर, ल्हंगा] 
पु० श्युजराथी किं० मारवाडी रिया नेसतात तो 
परकर. २ मुलांचा खेळावयाचा घुळखुळा, २ एक 


झाड. 


०'७ 


घांट 


घागरी [ सं० धर्धरा किं० घर्घरीस्घागररासेडी 
स्थ्री० १ लहान घांट, २ घुंगरू, ३ घागरा ह्या 
नांवाचें झाड. ४ ह्या झाडाचें फळ. &घागरमाळ 
(-ळा) स्त्री० बेलाच्या गळ्यांत घातलेली धंटांची 
किं० धुंगरांची माळ. घागऱ्या घोळ पु० १ घाब- 
रयुंडी .रघोटाळा;अव्यवस्था . घागऱ्या देवी स्त्री ० 
अ० 4० अंगावर यतात त्या देवांचा एक प्रकार; 
ह्या देवी घागऱ्यांच्यी आकाराच्या असतात. 

घागरें न० कनेकडाचें वूड ज्या लाकडाच्या 
तुकल्याल) खाचणी घेऊन ठेवितात तें लाकूड. 

घांगावंणें अ० [क्रि० घावरणें; भयभीत होणें. 

घाघड पु० कमळाच्या पाकळ्या गळून गेल्या- 
वर जो देठाचा माथा शिल्क राहातो तो. 

घांघरणें अ० क्रि? घावरणें; भयभीत होणें. 

घाट [ सं० घाट किं० घाटा ] पु०१ मानेचा 
कांटा. २ घसा. & गेलं घाटा झाले माती 
घशाखाली गेलं तें अन्न पुढें मातीच्या ख्पाप्रत 
पावणार म्हणजे ( १ ) शारीरिक म्ह० इंद्रेय- 
जन्य सुखें क्षणभंगुर असतात (२ ) इंद्रेयजन्ये 
सुखे परिणामी बिन किंमतीची अत्ततात. घाटी 
फुटणें आवाजाचा पोरकटपणा नाहींसा होऊन 
मुलगा प्रोढड किं० मदांनी आवाजाचा दोणें. २ 
आवाज घोगरा होणें ( फार बोलल्यामुळे ), घाटी 
शेंदूर ओतणें प्रतिरप्धी गवयाचा आवाज बदसूर॑ 
करण्यासाठीं त्याच्या खाद्यपेयांत शेंदूर धालणें 
( दुष्टपणाचा प्रकार ). 

घांट [सं० घंटा] स्त्री० १घंटा (वाजवावयाची) . 
२ ( लाक्षणिक ) मोठ्या [कं ककश आवाजाचा 
माणूस. २३ ( लाक्षाणिक ) ज्याच्या पोटांत 
गुप्त गोष्ट राहात नाहीं असा माणूस. घांटपान 
न०, घांटयट्टा पु०गोणपाटाचां किं० कातड्याचा 
पट्टा ,-ज्याला घंटा अडकावलेल्या असतात आणि 
जो शोभेस्ताठों बैलाच्या गळ्यांत घालतात .मांजरा- 
च्या गळ्यांत घांट बांधणें धोक्‍याचें किं ०जोखर्माचें 
काम करण्याचा पथकर घेणें क्रिंन्त्या कामांत पुढा- 
रोपण स्वीकारणें-(उंदरांच्या सभेच्या गोष्टीवरून 
रूढ झालेला वात्प्रचार ). घांटसर पु 
लडान लहान घंटांची माळ किं० पटा ,- 
बैलाच्या गळ्यांत शोभसाठो घालावयासाठीं. 


क्ट [ स० घाट उतरण्याची जागा; आड्ठा) 


० असलेली डोंगराची 


घु० 2 दोन देशांच्या मध्यें टी 
रांग. २ सह्याद्रीच्या पलोकडचा म्हणजें पुचकडचा 
प्रदेश ( कॉकणाच्या अपेक्षेने )-२ ८. >. होडव 
जावयाची वाट, ४ नदीचा काठ जेथ टार 
लागतात , जेथे होड्यांतील माठ उतरतात ।%० 
होंड्यांत चढवितात . '५ परीट इ० जेथे कपड 
वतात ती नर्दीच्या काठची जागा; ञथ्रे ब्राह्मण 
द जागा. 

डोंगराचा 


संव्येला बसतात ती. नदीकांठर्ची 
ब्राखपायापासून घाटमाथा एक कोस- 


& घाटपाया एु० पर्वताचा कि० 
पज जाह ( किं० दूर आहे ). घाटबंदी स्री० 
2 पर्वताचा घाट बांधणे कि० कतर! घाटाचा 
दागदुजी वरणे ३० संवेधाचा खच वसूल करण्या- 
साठीं सुक्षाफरांपाखून घेतात तो कर. २ वाटान 
कोणी जाऊं येऊं नये म्हणून जो बंदोबस्त वेलला 
असतो तो कि चौकी बसविलेली अत्तते ता. 
घाटवुडी खी घराचा पायथा. 
घाटमाथा पु० पर्वताच्या डोक्यावरचा प्रदेश . 
घाटवळ, घाटवळी वि० घाटावरचा [१० 
घाटासंब्रंयाचा ( माणूस, जनावर, इ० )- 
एकाद्याला घाटांत अडविणे कि० चापणे 
त्याच्या संकटस्थितीचा फायदा घेऊन त्याला 
छुवाडणें [किं० वुडविणे किं०आपलें कार्य साधून घेणे. 
घाटनाळ स्त्री डोंगरावरची अरंद पायवाट. 
बाटपांडर्‍या पु० घाटांतून जाणाऱ्या येणाऱ्या 
मालावर जकाती वसूल करणारा सरकारनें नोमे- 
लेला अधिकारी. 
घाट [__स० घडणें क्रि> घडविणे ] पु० १ 
केलेल्या करें घडाबेलेल्या पदार्थांचा आकार, 
डील किं० घडण; उ० तुमच्या झारींचा घाट तांब- 
टाला चांगला साधला नाहॉ. २ योजना, मांडणी , 
रचना, बेत. 8 घाटसर, घाटझुद्ध वि० सुंदर 
आकाराचा :ज्याचे वेगळे वेगळे अवयव किं भाग 
योग्य प्रमागांत आहेत असा ( माणूस, ननावर 
कांहीं केलेला पदार्थ ). ् 
घाट [ म० घाटणें ] स्त्री” १ पाण्याला पीठ 


लावून घाटून खावयासाठीं केलेला पातळ पदाथ 


२ इरभऱ्याच्या झाडावर पडग[ारा णक रोग न 
> 


डोंगर ओलांडून | 


ज्यामुळे हरभऱ्याच्या शृंगा म्हणजे घाटे चांगळे भरत 
नाहींत ( क्रि० पडणें ). 

घाटण [ म० वाटणे ] न० ९ शिजलेली डाळ 
पळीने ठेचन करतात तें पातळे तोंडीलावणें. २ 
शिजत असलेला पदार्थ पळीने ढवळण्याची क्रिया . 

घाटणा, घाटणेरा [| म० घाटणें ] पु० १ 
जोंधळे ३० धान्याच्या लाह्या करतांना जोंधळे ४० 
मढक्‍्यांत घालून ते ज्या काठीने हालवितात [किं० 
ढवळतात ती काठो; ह्या कार्ठांच्या टोकाला 
फडका सुंडाळून त्या टोकाला चेंडचा आकार 
दिलेला असतो. २ लाकडाच्या कि दगडाच्या 
उवळांत डाळ इ० पदार्थ वाटार १४० 2 वि रवर्द्या- 

ख्वाऱलां उडा दगड अ ५-6 अ लाग” ् 
सारखा लांबोंडा दगड असतो? _.. “पळाला 
६ घाटवाईन ? म्हणतात. 

घाटणूक (| मठ वाटणे ] स्थ्री? ल्म ३० 
संत्रंथ जुळवावयाचा असतो त्यांचा जी वाटावाट 
करतात ती. 

घाटणें स० क्रि० ? पळा, ओगरा >, 
शिजलेली डाळ इ० ठेचणें. २ उपद्रविणें, संता" 


ड्ट नीं 


| वणे, ३ ची वाटावाट करणें; ०ची चर्चा करणे. 


जों घळे ४० 


घाटणें न० ९ लाह्या करतांना औआ” _ 
ओंगराळ 


ढवळण्याचें साधन; घाटणा. २ पळी, 
३० नों शिंजलेली [० शिजत असलेली डाळ ई० 
ढवळण्याची क्रिया . 

घांटरू, घांटरे [म० घांटवंटा ] न० १ लढा? 


। नक्षी घांट -वैल ड०च्या गळ्यांत शोभिसाठी ब” 


तात ती .छढोरान्‌ ढोर मेळें आणि कुतऱ्याच्या 
गळ्यांत घाटरूं ( कि० घांटंरं ) आले 
गुरेढोरे मेला आणि रिकामी पडलेली घांट कुर्त- 
र्‍्याच्या गळ्यांत बांबली गेळी; सर्व कर्ते पुर्र मरण 
पावेल आणि जबाबदारी किं० अधिकार एका र 
पोराकडे आला. २ घांट ( तुच्छतेने ). 

घाटलं [ म० वाट्णें ] न० पाण्यांत गूळ! 
खोबऱ्याचा चहूं, वेलदोड्याच्या दाण्यांचे चू्णई? 
घालून घावनावरोवर खावयाला जो पातळ पदाथ 
करतात तो. 

घाटवाईन [ म० वाटगेन-वाईन ( उथळ ))] 
न० पुरणासाठा शिजविलेली डाळ क्रि दुसरा 


कांडी पदार्थ घाटावयांचें जें लाकडाचे किं ०्दगडारच 


उस्बळ असते तें. 


घाटसर 


घाटसर,घाटसरी स्त्री ०१डोंगराच्या माथ्याचा 
झदेश. २ घाटमाथ्य!च्या आजूवाजूचा प्रदेश 

घाटसर्प [ सं० घाट, घाटारमानेचा कांटा ] 
पु० घशाचा एक रोगविदशेष. 

घाटा पु० हरभऱ्याच्या झाडाची शेंग. 

घाटा [ म० घाटणें ] पु० १ जोंधळे इ०च्या 
लाह्या करतांना .ते जोंधळे इ० ढवळावयासाठों 
जी काठी योजतात ती ,-ह्या काठीच्या टोकाला 
फडका युंडाळून त्याला चेंडूचा आकार दिलेला 
अस्ततो. २ बाजरी, जोंधळे, उडीद, मूग, ३० 
शिजवून युरांना जें पुष्टीसाठी खाद्य घालतात तें .. 

घाटाघाट [ म० घारणें ] स्त्री १ जोरानें 
'घाटणें. २ वाटाघाट, चर्चा. 

घाटी [ म» घाट ] वि० सह्याद्रीच्या पूर्वे- 
कडचा जो प्रदेश तेथील किं० त्या संबंधाचा. 

घाटी [ म० घाटऱ्व्डोंगरी वाट ] स्त्री० 
डोंगरावरून पलीकडे जाण्याचा अरुंद वाट, 

घांटी [ सं० घंटा; म० घांट ] स्थी० १ 
लहान वंटा किं० घांट. २ घसा. ३ हनुवटीखालीं 
गळ्याचें जे हाड पुढें आलेलं असतें तें. ४ शिम- 
ग्याच्या दिवसांत साखरेच्या पाकाच्या पंदकांची 
करतात ती माळ; गांठी. & घांटी खाऊन 
बोलणें मोठमोठ्याने बोलणें. घांटीं फुटणें 
( किं० बद्लणें )१ प्रौढ ० मदीनी आवाजाचा 
णें ( वयांत आलला मुल्गा ). २ गवयाच्या 
कंठांतून बदसूर येऊं लागणें. एकाद्याची घांटी 
[विप्प होणें १ धशाखाला खाद्य ढकलण्याला 
तो असमर्थ होणें (हा एक रोग आाहे).२ शाब्दोचार 
करण्याला असमर्थ होणें ( घशाच्या कांहा 
विकृतीमुळे ) 

घाटींव [ म० घारणें ] वि० १ पळी, ओग- 
राळें, ₹० नीं घाटलेल कि० ठेचलेलें. २ ज्याची 
वाटाघाट किं० चर्चा करण्यांत आली आहे अला 

य). 

९ ली त लाकडाची मोठी पळी. 

घोटोळा वि० धाटवळ 

घाटया [ म० घाट ] पु० नदी ३० च्या 
कांठावर खान, संध्या, ३० साठों आलेल्या ब्राह्म- 
णांना भस्म, गोपीचंदन, ३० प्रदाथ दऊन उप- 
जीविका करतो तो. 

डर 


९०९ 


घाणा 


घाट्या,  घांट्या पु० लहानशी हातोडी 
(सोनार, तांबट, ३० कारागेरांच्या उपयोगाची) 

घाड स्त्री० १ शरीरास पडतें ते मोठे क्षत. २ 
भातेणाची पेंढी. 

घाडकी स््रा० घाढ्याचें काम, कर्तव्य, किं० 
थंदा, खालों * घाडी ? पहा.  [कारी; युरव. 

घाडी पु० देवळाच्या व्यवस्थेकडचा एक आधे- 

घाण स्त्री०८ १ नाकाला न आवडणारा वास; 
दुगंधी, २ डोळ्यांला [कॅ नाकाला न आवडणारी 
वस्तु. २ केरकचरा, ४ जमाखर्च ,हिशेव, ₹०तील 
निकालास न लागलेल्या बाबती समुच्चयानें.७एका- 
द्याच्या घाणीचा विन्त्याच्या आश्रयाला असलेल; 
त्याच्या नात्याचा कि० दुसऱ्या कोणत्याही संबं- 
धाचा. घाणकढा वि० योग्य मर्यादेच्या पर्लांकडे 
कढावेलेलें म्हणून घाण येत असलेलें (तूप,भात ,इ०) . 
घाणवट स्थी० घार्णांची जागा, घाणट, घाणवर 
वि०१ ज्याला घाण किं० दुर्गंधी येत भाहे असा .२ 
आवडण्यांजोगा नाहीं असा. घाणेरडा, घाणेरा, 
घाणेल, घाणेला वि० १ ज्याला धाण येत आहे 
असा. २ अस्वच्छ, ओंगळ, गलिच्छ. २ ज्याचा 
घ्रास येतो असा ( माणूस, पदार्थ ). घाणेरी मुंगी 
स्थ्ची० एक प्रकारची मुंगी,-जिला ६।ण येते. 

घाणणें, घाणवणें घाणावणें '[ म० घाण ] 
घाणीने युक्त असणें; दुर्गंधयुक्त असणें. 

घाणवट [ म० घाणा ] स्त्रो० न० तेल्याच्या 
ण्याची जागा 

घाणा पु० १ ताळ, भुईमुगाचे दाणे, इ०तून 
तेल काढण्याचे साधनविशष., २ उतप्ताचा रप्त 


काढण्याचें साधनविशेष; चरक. २ तेल्याच्या 
घाण्याची लाट जत फिरते ती कुंडी, ४ इमा- 


रती चुना मळावयासाठीं जो वतुळ चर. केलेल 
असतो ( ज्यांतून दगडी, चाक फिरते ) .तो. ५ 
एका. खेपेला घाण्यांत घातलेला तीळ, खोबरे, इ० 
तेल काढावयाचा पदार्थ, &कांडतांना एका.खेपेला 
घातलेले तांदूळ,डाळ इ०.७ कांडणे,दळणें,भाजणें, 
तळणें, कुटणें, ३० क्रिया पदार्थावर करावयाच्या 
असतां एका खेपेला घेतलेले त्या त्या पदार्थाचे पारि- 
माण. ८ संक्रान्तीचे दिवशीं ब्राह्मणास धावया- 
साठीं उखळावर जो धान्यराशि करतात तो. ९ 
लयन, मुंज, ३० मंगल प्रसंगों दुरडोंत तांदूळ घालून 


मुष्ठळांनीं. ते कांढण्याचा तसमारभ 

(क्रि० घालणे मरणे) . एकाच्या माणसाचा घाणा 
ळरणे त्याच्या अंगाशी रकि० अंगावर मस्ती किं० 
सोड्या करून त्याला छतावणें .एका]च्या जनावराचा 
बाणा करणें त्याला कठोरपणारने वागविणेः त्याच्या” 
कडून त्याच्या ताकदीच्या बाहेर काम करून पेण. 
प॒काद्याला घाण्यांत घालणें त्याला संकटांत र्के० 


देचांत लोटणे. एकाद्याला घाण्यांत घालणें [कि० 
चाण्यांतून पिळून 


सांगन त्य़ाला निवीर्य आणि निःसच्त्व करून टाकणें | 


त्यांचा मुसा पाढणें ( लाक्षणिक ). 
बाणावणें मागें “ धाणणे पहा . 


घाणी [. म० घाणा ] स्थ्री० “घाणा? शब्दाचे 


३ आणि ९ दे अर्थ वगळून वाकीचे सारे. 


घाणेरी [ म० घाण ] स््री० एक दुगीधेयुक्त 


झुडूप. 
घात [ स० ] पु० ९ ठोसा, तडाखा, २ वध. 


३ नाद; नुकसान; हानि. ४ नासाडी, विचका. 
७ समान संख्यांचा गुणाकार; त्याच संख्येस त्याच 
ंख्येनें एक वेळ गुणले अत्ततां द्विवात होतो; दोन 
वेळां गुणिळें असतां त्रिधात [किं धन होतो; तीन 
वेळां गुणिळ चतुघीत होतो, २०;उ०२चा द्विघात४ 
होतो त्याला २ चा वर्ग म्हणतात. २ चा तरिधात ८ 
ह्याला घन म्हणतात .&आत्मघात पु० स्वताची 
हत्त्या, २ स्वताची हानि स्वता करून घेणें.घातकर्म 
न० एकाद्या संख्येला त्याच संख्येने कांह विशिष्ट 
वेळां गुणणे. घातघेणा (-ण्या) वि० ऐन वेळी 
विघ्च उपस्थित करणारा किं०्माघार खाणारा रकिं० 
निराशा करणारा. घातःचतुर्दैश्ी स्त्री” भाद्रपद 
'वद्य चतुर्दशी; लढाईत किं० अपघातानें नो मेला 
असेल त्याचें श्राद्ध ह्या तिथीस करतात. घात- 
चतुष्ट्य न० घातचंद्र , घाताताथे ,घातनक्षत्र,आणि 
घातवार ,हे चार धात, घात'वंद्र पु अशुभ नक्ष- 
लीचा चंद्र ,घाततिथि स्त्री० अशुभ तिथि. घात- 
नक्षत्र न० अंशुभ नक्षत्र.घातपात पु० १ कोणे- 
काचा वध रकि० नाश. २ कोणेकाची नुकसानी ;- 
कोणत्याही प्रकारे केलेली. ३ कोणेकावर ओढवलेलें 
संकट. घातप्रकाशक पु०एकाथा संख्येच। कितवा 
घात करावयाचा आहे हें दाखविणारा आंकडा. 
घातवार पु० आठवड्याच्या सात दिवसांपैकां 


८१९० 


न काढणे त्याला जिवाविश्षष काम 


____-_--_--पय्यमा मटा तत श-यातितवाकाव औ अशुभ दिवस तो ,-ह्या दिवशी कांही 


महत्त्वाचें काम आरंभिलें असतां तें अयशस्वी होतें. 
घातवेळ स्त्री १ अशुभ समय. २ मोठें संकट 
गुजरण्याचा समय. ३ मरणाचा समय. 

घातुक [ स॑० घातक ] वि० ९ मारक. र 
अपायकारक; नुकसान करणारा. २ हिंत्र (पश). 

घाब स्त्री० पर्वतांत किं० कातळांत पडलेले 
असतें ते भोक. 

घाबरणें अ० क्रि० १ भीतीने ग्रस्त होणें;मय- 
भीत होणें. २ गोंधळून जाणे. 

घाबरा वि० १ घावरलेला. २ भ्यालेला. २ 
श्वासोच्छ्वास साफ करतां येत नाहीं अशा स्थितींत 
असलेला. & जीव घाबरणें कासावीस होणें; 
श्वासोच्छवास ताफ करतां येत नाहीं अशा स्थितींत 
असणें. & घांबऱ्यां घाबऱ्यां क्रि”. वि० 
रलेल्या स्थितींत; भयानें व्याकुळ होऊन. 

घाम [ सं० धर्म ] पु० उष्णता, ज्वर इश् 
अंगाच्या ठिद्रांतून बाहेर पडतें तें पाणी; स्वेद;थमा!” 
दक. २ पाण्याची वाफ जी पात्रादिकांच्या पृ” 
भागावर जमते ती. २ काष्ठ जळतेसमयां त्याठा 
कांहीं विशिष्ट ठिकाणा जमतो तो पातळ पदाथ . 
& घामाघुम. वि वेगाने चालल्यामुळे किं०काह] 
शक्‍तीचें काम केल्यामुळें (कि० कांढी कारणाने 
घाबरगुंडी उडाल्यामुळें घामानें डंबडबलेलें ( अंग )- 

घामट वि० १ घामाची घाण ज्याच्या अंगाला 
येत आहे असा (मनुष्य). २ घामाची धार ज्याका 
येत आहे असता (कपडा). २ गलीच्छ; 
ओंगळ; कळकट; मळकट;  दुविवु्ते- कि 
घामटघाण, घामटाण, घामष्टाण, घामसाण 


> 


[ म० घाम--घाण ] खी० घामाची घाण (शरी- 
राला किं० चिरयुटाला येते ती ). व. 

घामटा [ म० घाम ] पु० कष्टाचे किं०जिकी- 
रौचें काम करीत असतां अंगांतून निघत असतो 
तो घाम ० असें काम केल्यामुळें झाढेली शरी- 
राची दुर्दशा; उ० चौघांचे काम त्याला 
करावें लागल्यामुळें त्याचां घामटा निघाटा; ज्र 
अंगाचा घामटा काढावा तेव्हां कोठे मठा पाह 
रुपड्या महिन्याला मिळतात. 

घामावणे, घामेजर्णे, घार्मेणे (.स० धा ) 
अ० क्रि० घामाने भिजून जाणें; घामानें न्हाण. 


12 
[म- 


'घामेला 


घामेला [ म० धाम ] वि० घामानें निथळत 
- असलेला; ज्याला घाम आला आहे असा, 
 घामाळी [म० घाम] स्त्री उकाड्यासुळे अंगा- 
वर उठतात त्या पुळ्या प्रत्येक. 
घामोळे [ म्धाम ] न? २ धर्मविकारानें 
भंगावंर्‌ उठतो तो पुरळ. २ घाम शोषून घध्याव- 
यासाठीं कांहीं विशिष्ट पदार्थांत फडकयाचा 
बुरणसाचा, कातड्याचा, [र्के० अन्य द्रव्याचा 
घालतात तो तुकडा; जोड्यांत, पागोट्यांत 
घोड्याच्या पाठीवर खोगिराखालीं, अंगांत घाला- 
वयाच्या कपड्यांच्या खाकांत असे तुकडे घालतात. 
घाय [ हिं० ] पु० १ घाव; तडाखा; ठोसा 
२ जखम, क्षत, म्रण. & घायकटर, घायकटार, 
घायखेटर वि० ज्याला कितीही मारल किं० रागे 
भरलें तरी जो सुधारत नाहों अस्ता; कोडगा 
घात्रकुठार, घायखार वि० अत्यंत थांडकी इजा 
झालेली असली तरी आपणाला फार मोठी श्जा 
झाली अलें भातवितो तो; कांघावबोर. घायतेल 
न० विव्वा, राळ, आंबेहळद, गंधक, मोरचत, रुशचें 
पान, ३८ द्रव्यें तेलांत खलून खरजेला लावण्यासाठी 
जें तेल करतात तें; या तेलाला ' भडक तेल ? 
असें दुसरें नांव आहे 
घायकुत्य़ा (-ध्या)[म० घाई(त्वरा)--कुथणें] 
वि० दुसऱ्याला आति [नेकड लावण्याचा ज्याचा 
स्वभाव आहे असा,-निकड लावण्याला योग्य 
॥रण नसता 
घायकूत (-थ )[म० घाई (त्वरा) -- कुथणें] 
स्थ्री2 १ कारण नसतां, किं० विशेषप्तें कारण 
नसतां, दुसऱ्याला कांदीं काम करण्याबद्दल लावि- 
लेली निकड किं० तगादा. २ कांहीं काम करण्या- 
बद्दल दुसऱ्याला चालविलेला आयह ॥क० न्गाविलेला 
नेट; ( देणें, लावणें, करणें, मांडणें ).३ पुढें ताप 
यावयाचा असतां अगोदर जी अस्वस्थता वाटूं 
लागते ती ( येणें ). ४ खाजेची इसळी; खाज- 
वेण्याची भनिवार प्रद्रत्ति ( वरूज झाली असतां 
उठते ती). घायकुतीस येणे १ कांहीं गोष्ट मना- 
जोगी झाली नसतां असेतुष्टपणाची लहर येणें 
रडण्याच्या [किं चरफडण्याच्या स्थितीच्या अगदीं 
जवळ गेलेलं असणें. २विलंब सहन करण्याची अंगी 
ताकद नाहीं अश्या स्थितात असण 


.८११ 


घारगा 


घायतळ स्त्री० १ चक्कर, भोवळ, घेरी(येणें) 
२ डोकें ३० भागाला रट्टा वसल्यानें डोळ्यांपुढे 
येते ती अंधेरी ( येणें ). ३ आश्चय, आचंब्रा 

घायतावणें [.स० घाई ] स० [क्रि० कांहीं 
काम करण्याबद्दल दुसऱ्याला घाई करणें .किं० 
नेट लावणें 

घायपत, घायपात, घायमार, घायमारी 
स्त्री ० एक वनस्पात,-जी दिसण्यांत कोरफडीसारखी 
असून जिच्या पाती पाण्यांत कुजवून त्यांतील 
तंतुंच्या दोऱ्या करतात. 

घायवटणें [ म० घाय ] अ० क्रि १ जखम 
लागल्यामुळे जजर झालेलं असणें. २अत्यंत अस्वस्थ 


! अशा स्थितीत असणें; कसेंसेंच वाटणे ह्या भावने- 


मुळे पीडित झालेलें असणे . 

. घायवटा [ म० घाय ] पु० १ जलम. २ 
शस्नाचा तडाखा ॥क० रट्टा. 

घायाळ [ म० घाय ] वि० १ ज्याला नवम 
झाली आहे; असा; शस्त्नादिकांचे वार ज्याच्या 
अंगावर झाले आहेत असा. २ आपलें कांही .बद- 
करम उघडकीस आल्यामुळें शरमलेला. ३. ज्याची 
मानखंडना झाली आहे असा. ४ कांहों लाजि- 
रवाण्या. कृत्यामुळे ज्याला समाजांत तोंड दाखवा- 
वयाची लाज वाटते असा. ५ कमजोर झालेला 
( रोग, शत्रु, प्रतिपक्षी ). न० एक प्रकारचे श्राद्ध; 
लढाईत जो मरण पावला किं० जो अपघाताने 
मरण पावला त्याच्यासाठी जो श्राडरविध भाद्र- 
पद वद्य चतुर्दशीला करतात तो. मागें.“ घातचतु- 
देशी * पहा. 

घार स्त्री० १ एक पक्षी. २ कागदाचा पतंग 
( घारीच्या आकाराचा ). & घारीसारखी 
चाट पाहाणें एकाधयाच्या येण्याच्या मागोकडे 
उत्कंठापूर्वक दृष्टि लावून बसणें 

घारकूट न० उडीद आणि तांदूळ एकत्र. दळून 
केलेलें जाडे भरडें पीठ. 

घारगा पु० गव्हाचा रवा. तुपावर भाजून 
त्यांत गळ घालून मळून त्याच्या थापट्या करून त्या 
तळून जें खाद्य करतात तें; शिजविलेल्या भोप- 
ळ्यांत कर्णा, गळ, ३० घालून ज्या थापटी करून 
तळून काढतात, त्यांना “भोपळ्याचे घारगे! म्हण- 


तात 


३ 
घारमांर ह 


घारमोर न० मुलांचा एक खेळ, -ज्याला 
“* आळंचो माळंचो ? असेंही म्हणतात 
घारवाट न० उडीद आणि तांदळ एकत्र दळून 
केलेलं पीठ. वर “ घारकूट * पद्ा 
घारा विठ्मांजराच्या डोळ्याच्या रंगाचे ज्याचे 
डोळे आहेत असा; मांजरडोळ्या . & घारडोळ्या 
वि० घाऱ्या डोळ्यांचा . 
घारी स्त्री० धारगा .- [२ वार. 
घारूड [ म० धार ] न० २९ वारांचा थवा 
घोरेला, घोरोळा [ मस० घारा ] चि० माज 
राच्या डोळ्यांसारवे डोळे ज्याच मसा 
घाऱ्या वि० वर “ घारोळा ? पहा 
घाल [म० घालणें] स्त्री ०१हछा(धालण ,पडण 
पाढगें) २ एकाद्यावर आलल कि० आणलल सकट 
( पैश्याच्या संत्रेधाचें ). ३ कोणतेही मोठ संकट 
( दैवगतीनें ओढवलेलें किं० चांडाळांनी दुष्टपणान 
एकाद्यावर ढकललेल ) 
घालण [ म० घालणें | स्त्री० १ मार्गातील 
अडचणींची आणि धोक्याची जागा.२ कोणत्याही 
का्यीतील गोंधळविणारा भाग. ३ नुकसानीची 
वावत. ४ चोर, दरवडेखोर, इ० ना उपद्रविलेला 
प्रदेश . ५पंचाइती ची स्थिति. ६नुकसान, ठोकर . ७ 
तोहमत , आळ. 
घालणें स० क्रि० १ ( पात्रादि बारदानांत 
कांद्दीं पदार्थ ) भरणें, ठेवणें, शिरकावणें,ओतणें , 
ढकलणे, किं० छुपसणें. २ वाढणें; उ० मला 
आमटी धाल.३प्रविष्ट करणें; कांहीं कामांत योजणें 
कांहों विशिष्ट उद्देशानें किं० कांहीं विशिष्ट धोरण 
दृष्टीपुढे ठेवून कांहीं गोष्ट आपण करणें किं० दुस- 
ऱ्याला करावयाला लावणें; उ०मी आपल्या मुलाला 
पाठशाळेत घालणार आहें; उ० त्या बाईला भात 
कांडावयाला घाला; उ० मी आपल्या पुतण्याल! 
व्यापारांत वालणार आहें. ३ स्थापणे, सुरू करणे 
उ० शाळा घालणें, दुकान घालणें, ४ शरीराच्या 
विशिष्ट भागीं किं० भागावर कपडा किं० दागिना 
_ठेवणें किं० पारिथान करणें; उ० अंगांत अंगरखा 
बाल; उ० पायांत जोडा घाल:. उ० नाकांत 
नथ घाल; उ० बोटांत अंगठी घाल. ५ 
च तयाला देणें ( प्रश्‍न, कोडे, युतारुत, 
२३० ). & तांदूळ, ग्हूं ) ० दुळा- 


श्या 
ह 


घालणे 


वयाला घालणें ते दळावयाचें काम सुरू करणें 

घुणा घुवावयाला घालणे, घर बांधघावयाला 
घालण धुवावयाला, व्रांघावयाला सुरवात करणें 

त्यान मला हजार रुपयांस घातल त्याने माझे 
हजार र्पये घुडावेले; तो माझ्य़ा हजार रुपयांच्या 
नुकसानीस कारण झाला. एकाद्यावर चारांचा 
आळ घालणें तं चोरी केलीस असें त्याला म्हणणे 

भत, कूड, ३० घालणें भिंत, कूड, ३० बांवर्णे , 
रचण, [क० उभारणे. वाद,गोंघळ, इ० घालणें 
वाद, गांधळ, इ० सुरू करणें किं० माजविगे 

सणाचे दिवशीं पुरण घालणें पुरण हें खाध 
नेवेद्यास कि० भोजनांत खावयास सिद करणें 

एकाद्याला दहापथ घालणं तं अमुक गोष्ट कर 
रकि० करूं नका असे म्हणून त्याच्यावर शपथेचा 
जोर किं० भाग्रह पाडगें.जञेवण, समाराधना इ० 
घालण मत्र, ब्राह्मण,जातव[ल, इ०ना जेवावयास 
बोलवून जेवू घालणें. उदाहरण, प्रश्‍न, कोडे ,दै० 
घालणें ते सोडवावय़ास देणें कि०पांगणें.एकाद्या 
कामाला हात घालणे तें पथकरणें किं० पथकरून 
करूं लागणें. उडा घालणें, झेप घालणें उडी 
मारणें,झेप घालणें.दुकान ,शाळा ,पिठाची गिरणा 
इ० घालणें ता सुरू करणें, मांडणें,वि० स्थापण 

एकादी चाल, (र्के० संप्रदाय), घालणे प्रचालत 
किं० रूढ करणें. कांहीं गोष्ट पकाद्याच्या काना- 
वर घालणें ती त्याला कळविगे, सांगणें, किं० 
निवेदणे. मुलाला कित््यावर घालणें अक्षरांचा 
कित्ता गिरवून त्या अक्षरांप्रमाणें कागदावर शाईन 
अक्षरे काढावयाला मुलाला शिकविण्याचा प्रारभ 
करणे. कुत्र्याचे पाय मांजरावर आणि मांज" 
राचे पाय कुऱ्यावर घालणें १ दोन माणसांत 
कलागत लावून देगें.२ अनीर्तांच्या खटपटी लटपटी 
करणें; कांहीं तरी निरुपयोगी आणि भलत्याच 
गोष्टी किं० कारभार करणें. घाड घालणें हछा 
करण, घाळपांड्या पु० १ वेडाचें सोंग घेणारा 

आपण वेडे आहां असे लोकांना खोटेच भात- 
विणारा . २ दुसऱ्याच्या कामांत विश्लें आणणारा 

दुष्ट माणूस. घालवेडा वि०जो मुद्दाम वेड्यातारख 
वतन करतो तो ( कांहीं सार्थ ताधण्यासाठी ) 
घालवेड न० खोटें वेड ( ल्बाडीनें धेतलेलें) 
घालापसा वि० मुद्दाम वेड पांघरणारा .घाल 


घालविणे 


६१३ 


घास 


न० खोटें वेड. घालफेल स्त्री ज्वरादि कारणां- 
मुळें मंगाची काहली होत असल्याकारणानें हात- 
पाय इतस्ततः टाकणें किं० हासडणें, घालमेल, 
घालमेली स्त्री १ अव्यवस्था; गोंधळ; इकडचें 
तिकडे आ[णे तिकडचें श्‍कडे करून शिस्तीचा 
किं० क्रमाचा भंग करणें ;उ० त्या पोराने पोथीची 
घालमेल केली, २ ज्वरादि कारणामुळें हातां- 
पायांना दिलेळे हातडे. ३ कमीज्यास्ती; योग्य 
प्रमाणांत किं० क्रमांत केलेला किं० झालेला भंग; 
उ० पथ्यामध्यें घालमेल न झाल्यास माझ्या ओष- 
थानें तुम्हाला हटकून युण येईल. ४कांहीं आजारा - 
मुळें शरोराला किं० मनाला वाटतो तो अस्वस्थ- 
पणा, ५ युप्तपणें केलेले कारस्थान , राचिलेला व्यूह , 
किंग्योजिलेली मसल्त.एकाद्याला घाळून पाहून 
बोलणें ज्याला. बोलावयाचें किं० निंदावयाचें 
त्याच्या नांवाचा प्रत्यक्ष निदेश न करतां त्याला तें 
लागेल किं० झोंबेल अशा प्रकारें बोलणें, 


घालाव्रिणें [ म० “ घालणें २ चें बहुतेक अथी । 


प्रयोजक रूप ] स० क्रि १ स्थलविशोषीं 
स्थित किं० संबद्ध मनुष्यास किं० पदार्थास त्या 
स्थलापासून दूर करणें. २ पाठविणें; पाठवून देणें. 
३ हाकलन देणें. ४ पोचता करणें ( मनुष्य किं० 
पदार्थ ). ५ ( पैसा, संपात्ति, आवरू, मोठेपणा, 
किं०लौकिक) गमावणे [के० गमावृन घेणें [कॅ०गमा- 
वून बसणें. ६ ( वस्नाला, भांड्याला, आवरूला 
लागलेला डाग, लांच्छन, इ० ) नाहोसें करणें. ७ 
(प्रायाश्चित्तविधानें पाप) निरसून टाकणें.८(काल) 
अत्तिक्रांत करणें. ९ (एका संख्येंतून दुसरी संख्या) 
बाद करणें किं० वजा करणें. १०(कोणा माणसाला 
त्याच्या गंतव्य स्थानापर्यंत किं० मार्गाच्या कांहीं 
' अंतरापर्यंत) पोचवावयास जाणें. 
घाला [ म० घालणें ] पु० हला; छापा; 
प्रहार ( घालणें, पढणें, येणें ). 
घाळू [ म० घालणें ] वि० २ दुसऱ्याला 
फेचांत कि० सैकटांत घालण्याचा स्वभाव ज्याचा 
असा. २ ल्बाड; अप्रामाणिक, ल्या. २ दुसऱ्या- 
पायून कण घेऊन तें बुडविणारा. 
घाव पु० १ तडाखा; रट्टा. २ व्यापारांत 
बसळेली ठोकर ( बसणें, लागणें ). & टांकाचे 
घाव सोसल्यावांचून देवपण येत नाहीं अपर॑- 


पार कष्ट सोसावे तेव्हां वैभवाचा स्थित प्राप्त 
होते.घावडाव पु०१सोयीचा समय [के ०परेस्थिति; 
अनुकूल वेळ, २ आटोका. ३ युक्त्या, व्यूह. ४ 
प्रयत्न. 

घावटणें, घावटळणें [ म० घाव ] स० क्रि० 
१ वर वर सडणे; थोडेलें कांडणें; ०ला घाव लावणें; 
उ० हे तांदूळ अमळसे घावट्टन आण. २ कांहों 
कांहीं ठिकाणीं आणि फार खोल जखमा न 
होतील अशा प्रकारें शस्त्रप्रहार करणें; उ०चोरांनीं 
त्याला बरेच ठिकाणीं घावटलें. 

घावटा [ म० घाव ] पु० जखम; शास्ता- 
दिकांचा रट्टा [क० तडाखा. 

घावन न० दाडाचे उखळ. 

घावन, घावना पु० तांदुळाच्या पिठाचें एक 
खाद्य; हें सच्छिद्र असून तें * घाटलें ? नांवाच्या 
पातळ पदार्थांत वुडवून खावयाचें असतें. 

घाशीरामी [म० घाशीराम ह्या नांवाचा एक 
कोतवाल पेशवाईत होऊन गेला त्यावरून ] स्त्री ० 
१ दार्टानें थोडक्या जागेंत पुष्कळ माणसें बसल्या 
कारणानें होणारा कोंडमारा. २ जुल्मी आणि 
मूर्खपणाची कारकीद र्किं० शासनपद्धाते . 

घास [ सं०] पु० १ अन्न. २ गवत. ३ एका 
वेळीं तोंडांत धाळून चवण करतां येईल इतके 
अन्नाचें.परिमाण .४पदाथांचें दळतांना जांत्यांत घात- 
लेले एका वेळेचें परिमाण. ५ जांत्यांत न चिरडले 
जातां राहातात ते दाणे; ३० हे जांते घास धरते. 
& एकाद्याचा घास करणें (कि०् घरणें ) १ 
त्याला गांजणें. २ त्याचा सत्यानाश करणें. घास 
उतरणें मुलाला खाऊं घालावयाच्या अन्नाचा एक 


। घास त्याच्यावरून ओवाळून घराबाहेर फेकून देणें 


(मुलाला झालेली ट्ाष्टिधा निवारण्यासाठी) .धास- 
कटाऊ चि० १ गवत कापण्या'चें काम करावया- 
लाच लायक असा माणूस; दांडगेधर; धटिंगण, 
२बिन धारेची तरवार ,सुरी,किं०चाकू.२ शिपायी 
( तुच्छतेने ). घासकाडी स्री ० युरांचें खाच ,- 
गवत, कड्या, ६० समुच्चयाने. घासखाऊ पु० 
घरांतील निरुथागी माणूत,-जो फक्त खाण्याचे 
काम करतो. घासदाणा पु० सरकारी तबेल्यांच्या 
खर्चातताठॉं किं० उपयोगासाठी दिलल गवत किं० 


घासटणें 


६१४ 


घिरटी 


दिलेला पता. घाससुटका पु० पिश्याचाचा उप- | कह नये. घासाघाल, घासार्घास स्री० जिकीर) . 
द्रव निवारण्यासाठों त्याला दिळेला अन्नाचा घास । ओढाताण ( करणें, लावणें, मांडणें ). 


(टाकणें, देणें, उतरणें ). 

घासटणें [म घासणे; ०ध्रष्‌]स ०क्रि० १धरप्णे; 
पदाथाच्या पृष्ठभागावरून (कांहीं वस्तु) सरकावीत 
नेणें. २ एकांद्याला लुवाढणें; उ० त्यानें मला शभर 
रुपयांना धासटलें. अ० क्रि० १ घासला जाणें. २ 
लुटला जाणें; ठोकर खाणें; उ० त्या व्यवहारांत मी 
शंभर रुपयांना घासेटलो . 

घासण [ म० घासणें ] स्त्री नुकसान, 
ठोकर ( बसणें, येणें, लागणें ). 

बासणी [म० घालणें] स्त्री? २ घर्षणाचा म्ह० 
घासण्याचा व्यापार .२भांडें घासावयासाठां काथ्या , 
सुंभ,गवंत ,३० जें घेतात तें. रेणकाधाला एकतारखें 
रागे भरणे, जाचणी करणें, किं० गांजणें, 


घासणें. [ २० शपून््धासणें ] स० क्रि० १ । 
एक पदार्थ दुसऱ्या पदार्थाच्या पृष्टमागाशी सेल्य़ | 
राहाल अशा रीतीनें तो त्याच्यावरून जोराने । 


सरकावीत नेणें; जो पदार्थ आपण धासतों त्याचे 
घर्षणाने निघालेले कण टाकून द्यावयाचे असतात; 
उ० खरकर्टी भांडी घासणे;आमचे ““मराठी भाषेचे 
वाक्प्रचार, म्हणी, ३० २? हें पुस्तक लेखांक 
१२२६ पहा. २ खरडून काढणें. ३ एकाद्याला 
रागे भरणे; त्याची भोसडपट्टी काढगें, ४ एकाद्या 
विषयाची चर्चा करणें. ५ व्यवद्वारांत' ल्वाडणें. 
६ घोकणे; उ० हा छोक तूं दहा -वेळ' घासशील 
तरच तो तुला पाठ होईल' ७ मुलांना एकाद्या 
विषयांत पढविणें किं० पढवून तयार करणें; उ० 
दी पोर घासला पाहिजेत म्हणजे त्यांना चार 
अक्षरें येतील, ८ एकायया विषयाची वारंवार उज- 
ळणी करून तो जिवंत ठेवणे; उ० तू कोसुदी 
मधून मधून घातली नाहींस तर सहा महिन्यांत ती 
विसरून जाशील आणि ती आयल्या वेळो तुला 
आठवणार नाहीं. & एकाद्यापुढें नाक घासणे 
त्याच्या पुढ जमीनीवर खरोखरां नाक घांसून त्याची 
क्षमा मागणें. घासून घेणें मनाजोगी गोष्ट झाली 
शी “णून तरफडत आणि चरफडत वत्षणे.घासून' 
दा का दसून घेऊं नये थोडीशी नुकसानी 
सेल 1 पथकरावी पण कोणी आंपणाला 


द 
'किं आपणावर रपंका ठेवाल अत्तें कांही वर्तन 


घासणें [ खं० श्‍पून्यासणे ] अ० क्रि १- 
खरचटणे. २ बोचणें. २ ओढाताण करणे. 

घालींव [ म० वासणें ] विठवासलेले; खरड- 
लेल. 

घाळ [ म० घळगें ] स्त्री० पाण्याच्या प्रवा- 
हाच्या जोरानें जमीनॉत किं० डोंगरावर पडलेला 
चर. 

घाळ [ म० € गहाळ ? चें एक रूप ] वि 
१ गह्दाळ.२अजागळ; गैवती; अव्यवास्थत (माणूस) . 
३ घोटाळलेलीं किं० इतस्तत: पडलेली कागदपर्ते - 
&घाळघोळ पु० ? घोटाळा; गोधळ; अव्यवस्था .२ 
मनाचा गोंधळ किं० घोटाळा , 

घाळण [ म घळणें ] स्त्री० भित, बंधारा, 
इ०त पडलेले भगदाड ( पडणें, होणे ). 

घाळगें [म० 'घळणें' चे एक ख्प]अ० क्रिर॑ 
( मोती, कान किं० नाक, ह्यांना पाडलेले भाक 
किं० वेजें ) मोठें होणे. र 

घाळणें [ म० गहाळणें ] अ० क्रि १ वि” 
रणे; चुकणे, घोटाळणें. २ भरकटणें. स० %८ 
भलत्यांच ठिकाणीं ठेवणें. ह 

विगी स्त्र १ वहालें, तुळ्या, ओंडके, *० 
उंच ठेवण्यासाठी किं० उंचावर चढविण्याताठा 
जी कैची करतात ती.२ वाकलेल्या ्के०्झुकलेल्या 
झाडाला अश्या प्रकारचे टेकण देतात तें. & एका" 
द्याला घिग्या लावणें त्यानें कांहीं एकादी गोष्ट 
करावयाला प्रवृत्त व्हावें म्हणून त्याचीं आजब 
करणें किं० त्याला तगादा करणें करिं० . त्याच 
मागे नेट लावणें. [प्वार 

विरांधिरांट पु० जांत्याचा [किं विरिटाचा 

घिरघिरें न० मुलांचें एक खेळणें. की 

घिराधिसा पु०किड्यांनीं पोखरलेल्या लाकड!” 
तून पडतो तो भुसा; किरकिता. ् 

घिरट, घरट, घरंट न० मोठे जांते. _ 

घिर्टणें [ म० विरटं ] स० क्रि विरटांत 
घाळून दळून किं० भरडून काढणें. र 

घिरटा (-ठी) स््री० १ वतळाकार फिरणे 
(घालणें). २ फेरी. ३ एकाद्या स्थळीं जाऊन येणें” 


&४*निष्फळ हेलपाटा. ५ कोणेकापासून कांहीं इष्ट 
साधण्यासाठी त्याच्याकडे वारंवार जाणें. टीप, 
व्या!पांचही अथा“ विरंट्या ? अंसो अनेकवचनी 
'्रयोग' होतो; क्रि घालणें. &' एकाद्या पदा- 
-थो्भोवंतीं घिरव्या घालणें तो खावयाला र्कि० 
'पळवावंयाला सापडण्याची तंथी पहात बसणें; 3० 
चोर बोचक्यांभोवतीं  किं० मांजर' दुधार्भावती 
घिरट्या घालीत होतें. [ काढलेले, 

घिरटी [ म० धिरट ] वि० घिरटांत दळून 

विवर, घीवर पु० एक पक्तात्न,-हें गव्हाच्या 
रव्याचें असते. & घिवरपान्न न० धीवर कराव- 
याचें कांहो विशिष्ट आकाराचे पात्र.  [खोर. 

विध्लाविद्या [ म० घिसधिस ] वि० जिकोर- 

घिंसघिसं, घिप्तर्घांस र्री ०१ जिकीर, ओढा- 


ताण ( पदार्थ विकत घेतांना गिऱ्हाईक ' करतो 


तज्ञी).२ कैसोशी,-- कोणत्याही व्यवहारांत केलेली. 
३ वादे. 

घिसाडी पु० हिंदूंचा एक जातं; ह्या जातीचे 
च्लोक लोहारकी करतात. 

विस्सापेच पु० कुस्तांचा एक विशिष्ट पेच. 


घी [ हिं०] न० तूप. & घी गया पर 


कुपोःतों नही गयां तूप गेलें असेल पण तुपाचे 
भांडे गेळें नाही, तें आमचे जवळ आहे; किरकोळं 
बाबती जरी अंगावर आल्या तरी सुद्याच्या 
गोष्टी ॥० महत्त्वाचे पुराव्याचे कागद आमचे 
हातांत सुरक्षित आहेत. [ खळगी. 
घुगघुंगी स्त्री छातीजवळची गळ्याची 
घुंगट, घुंगूट न० तोंडावरून आच्छादनार्थ 
वेतललें वस्र, 
घुंगरट, घुंगरूंट न०एक उडणारा द्र जंतु,- 
मच्छर) डांत, इ०च्या जातीचा, 
घुगेरावणें अ० क्रि एकाधावर ताशेरां 
झाडणे; एकाद्यावर तुटून पडणें. 
परी ख्थी० ए० व०, घुगंर्‍्या ' स्त्री अ० 
च हरभरे इ०दिदळ धान्यें किं जोंधळे, बाजरी, 
आहु ६०" पंकंदळ' घान्य शिजवून ' करतात तें 
खाच. & मी तुझ्य़ा सरीच्या (किं०्बारशाच्या) 
घुगऱ्या' खाळुया आहेत. मी पीता 
वयाने, अनुभवाने , आणि शद्वाणपणानें पुष्कळच 
आध्रिक आहें, माझ्यापुढे तुझ्या गमजा कश 


६१५ 


घुटेमळणे 


चालतील '? सटी म्ह० मूल जनमल्यांवर॑ सहाव्या 


दिवशा पूर्जितांत ती देवी; ह्यां देवीला घुगऱ्यांचा 


नैवेंच दाखवितात आणि त्या घुगऱ्या आमंतितांना 
फराळांतं वाढतात. सुलाच्या' जन्माच्या बाराव्या 
दिवशी ( बारशात ) हेच पक्कांने केलें जाते. 
घुगरू पु० १ मोगरा नांवाच्या फुलाची एक 
जात. २ डोक्यावरून आणि तोंडावरून घेतलेले 
आच्छादन. 
घुंगरू पु ०,घुंगरूं,घुंगूर ,घुंगरूट ,घुंगुरटे(-डे) 
न० एक क्षुद्र जंतु,-डास, चिल्ट, ह्यांच्यातारखा . 
घुंगरू पु०, घुंग; घुंगूर न० नाच- 
तांना पायांत बांधतात जो चाळ त्याची एक 
घागरी . & घुंगुरमाळ स्त्री० धुंगरांची माळ, 
जी बैलं इ० च्या गळ्यांत होसने बांधतात. 
घुगा पु० १ घरावर आच्छादनार्थ : घातलेल्या 
तृणाची [० भातेणाची कुचको युंडी, २ प्रफु- 
छित पुष्प. _ 
घुगी स्ञ्री० १ वाऱ्यांचा आकस्मिक कि० 
एकाएकीं येतो तो झोत रकिं० सोसाटा. २ पर्जेन्य- 
निवारणार्थ डोक्यावरून घेतात ती सखलाद इ०ची 
पायघोळ ' टोपी; छत्र्यांचा प्रचार फार झाल्यामुळें 
ह्या टोप्या आलींकडे बुडाल्या पण नवऱ्यासुलांच्या . 
डोक्यावर कधीं कधीं त्या पाहाण्यांत येतात. 
पवू खी घुबड, खवूतर, होला, इ० पक्ष्याची 
किंचाळी; धूत्कार . 
घुघू, घुगू वि० अगद. ल्हान ( मूल). ७ 
घूघू बाळ न० अगर्द[ लहान मूल तान्हे मूल; 
मोठ्या मुलाला रागाने [क ०तुच्छतेने योजावयाचा 
शब्द; उ० रांगावयाला तूं कां आतां 'घुगू' बाळ 
आहेसं ? 'कुकूबाळ,' 'कुकुळे बाळ,' 'घुघुळें_ 
बाळ,? असेही ह्याच अर्थांचे शब्द आहेत. ' 
घुटका'पु० १ घोट ( कांहो पेयाचा ).२ कांहों 
काम करतांना गालविशोेषाला ' अलौकिक ' सामर्थ्य ' 


प्राप्त व्हावें हणून तोंडांत धरतात जी गोळी ती; 


युट्का; युटिका. 

घुटमळणें, घुटसुळणें अ० क्रिे० २ मरणाची 
घरघर घशाशी लागल्यावर 'प्राण न जातां घोटा- 
ळत राहाणें. २ एकादे काम'' करावयाचें मत्ततां 
साशंक होणें; कचरणें, ३ अडखळत 'बोल्णें, ४ 
काय करावें आणे करूं नये अशा विषयीं शंकित 
होऊन स्तब्ध राहाणे. 


घुटवळणे 


८१८ 


घुमणणे 


घुटवळणें अ० -क्रि० १ प्राण कंठास येणें; 
उ० सपेदंश होतांच त्याचा प्राण घुटवटला. २ 
व्याकुळ होणे; उ० एका तिडकीवरोवर तो घुट- 
वळत्म, ३ कांहीं पदार्थांच्या किं० माणताच्या 
उत्कंठेने व्याकुळ किं० जर्जर होणें;उ० त्याचा प्राण 
आईसाठी घुटवळत, आहे. गा 

छुटी ख्ी० १ तान्ह्या मुलाला औषधी ळा 
एकत्र उगाळून घालतात तें. २ दोन. पैरांच्या 
मधला उत्ताचा भाग. ३ गात्रविशेषाला अली[र्किक 
सामर्थ्यं देणारी गोळी ,-जी तोंडांत घरावयाची 
असते. & प॒काद्याला घुटी देणें त्याला माहांत 


घालणें; त्याला नाद लावणें, घुटी बसण गुटी 


परिणामकारक होणें ( वर ३ र्थ पहा ). 
चे न० उडदाचें वरण,-फोडणी देऊन तोडॉ- 


लावणें करतात तें. 


न० २ प्राणोतक्रमणाचे वेळीं कंठांतून | 


निघतो तो शब्द, २ घोट गिळतांना होतो 
तो शब्द. 
घुडगें न० धुवड. 


घुडणें अ० क्रि० सिद्ध हॉणें,-प्रवासाला निघा- । 


वयास, जेवावया", निजावयास, मरावयास, इ० 
कार्यास, 
घुडा,घुड्या पु०वरंगळ नातीचा तांदूळ;ह्याला 
: घुड्या वरंगळ * असतेंद्दी म्हणतात. 
घुडाघूड स्त्री० तयारी [किं० सिद्धता ( वाहेरे 
पडाक्‍्याच्या वेळची ). 
घुडी स्त्री० खबुतर इ० साठा . तयार केलेले 
घर किं० घरटे. । 
घु न० १ पोटांत होतो तो गुरयुरण्याचा 
आवाज. २ मधगजना. 
घुण [ सं० ] पु० लाकूड पोखरणारा किडा. 
& घुणाक्षर न० धुणाच्या पोखरण्यानें यदृच्छेनें 
बनलेले अक्षर . घुणाक्षर न्याय पु० यदच्छेने गोष्ट 
घढणें,-जसें किड्यानें कीरलेल्या रेषेला अक्षराची 
आकृति येणें. 
घुणघुणा पु० नाकाच्या आंतील अवयव- 
विशेष. & घु॑घुणा फुटणें नाकांतील घुण- 
उम्याला धक्का लागल्यानें किं० मस्तकांत उष्णता 
२ झाल्यानें नाकांतून रक्त पडणें; ह्या विकृती- 
र कांदा हुंगतात [किं० डोक्यावर बांधतात . 


घुणा, घुण्या वि हिरवट ( स्वभाव कि 
माणूस ); आठुरळ्या स्वभावाचा ( माणूस ). 

_ घुणा पु ० १ लाकडाशां लाकूड दोररानें घट्ट 
वांधण्याचा एक प्रकार, २ साखळीचा दुहेरी दुवा;. 
तोड्याचा पेच. ३ उतरणीवरून गाडी चालतांना 
चाकांना जें आडवें लाकूड चाकांची गति मंद 
करण्यासाठी घट्ट बांधतात तें.& एकाच्या कामांत 
घुणा घालणें त्यांत कांहीं विघ़् उपस्थित करून तें. 
बेंद पाडणें, 

घुबघुबीत वि० लट » मांसल, गोंडस (मूल ग 

घुबड न० १ एक पक्षी ,-जो दिवसास आपल्या- 
घरट्यांतून वाहेर पडत नाहीं आणे ज्याचें आणि 
कावळ्याचें जन्मजात वेर असतें, .२ कुरूप म्हातारी 
वाई. & घुबडतोंड्या वि० हा शिवीचा शब्द 
म्हणून योजला जातो. 

घुंबरडा पु० १ खवुतरं इ० पक्ष्यांचा किल-. 
किलाट, २ खेळत असलेल्या मुलांचा कलकलाट. 

घुबुकेल [ म० घवूक ]न० आकस्मिक ,अनपे- 
क्षित,र्के ०अतकिंत लाभ;टाऊक (लागणें,सापडणें).. 

घुमघुमणें अ० क्रि» ( तोफेनें ) घुमघुम अस 
ध्वाने करणें. | 

घुमट [ फा० युंबज्‌ ] पु० देऊळ इ०च्या 
माथ्यावर जी भरीव आणि सुळकेदार रचना कर- 
तात ती. न० एक चमैवाद्य, [ शब्द तो- 

घुमटा पु० तत्रल्याच्या बाह्याचा जो धुमधुम 

घुमटी [ म० घुमट; फा० गुंबज ] स्त्री? ल्हान 
वुमट; घुमटाच्या आकाराचा माथा ( कोणल्याही 
वस्तूचा ). 
_ घुमड पु० ९ खुपरी ( डोळ्याची विकात ). २ 
डोळ्याची पोटें उलटलेली प्रत्येक( मोठीं मुलें लहान 
मुलांना भाति दाखविण्यासाठी पोटें उलटतात ); 
उ० त्या पोरानें मला डोळ्याचे घुमड काढून भीति 
दाखविली, 

सुमण न० पुबड ( पाक्षिविशेष ). 

घुमणें [ सं० घूर्णूऱ[गरगर फिरणें, झोकांडे 
खाणें ] अ० क्रि० १ तोफ इ०च्या शब्दाने प्राति- 
ध्वनि करणें, २ देऊळ इ० मध्यें कोंडलेला र्किं० 
युदमरलेला शब्द उत्पन्न होणें. ३ पारव्यानें शब्द 
करणें. ४ टिकणे, चालूं राहाणे; उ० तो वाद 
फार वेळ घुमला. ५ पिश्ञाचानें एकाद्याच्या अंगांत 


घुमरणें 


६१७ 


घुरस्यांव 


संचार करून त्याच्याकडून कांही चेष्टा करावेणें. 
६ माजरे पदार्थ खाल्ल्याने अंगांत उन्माद उत्पन्न 
होणें; उ० हे हर्राक नवे आहेत तोंपर्यंत घुमतात , 
पुढें ते निवळले म्हणजे त्यांचा कांहीं 
उपद्रव होत नाहो. ७ एकाद्या गोष्टींची बोल्वा 
असणें; उ० ते आपलें घर विकणार आहेत ही गोष्ट 
आज वर्षभर घुमत आहे. ८ युप्तपणें बोललें जात 
असणें; उ० तिनें एका मुत्लमानाचा आश्रय केला 
आहे हें वर्तमान आज दोन माहेने गांवांत घुमत 
आहे 

घुमरणं अ० ॥क्र० ( पिशाच )अंगांत संचरणें 

घुमरा [ म० घुमण ] वि? माज कि० उन्माद 
उत्पन्न करणारा (हरांक, इ०) 

घुमरी स्त्री० १ सुलांचा एक खेळ ( क्रि० 
घालणें ).'२ मोठमोठ्याने ओरडणें ( घालणें ). ३ 
एक वाद्यविशेष.४ वैपुल्य;पदार्थावेशषाची रेलचेल. 

घुमान मागें “ घमशान ? पहा 

घुमा पु० २९ भोंवऱ्याचे खेळामध्ये धुंमेवार्जाने 
खेळत असतां ज्याचेवर डाव लागं होतो त्याच्या 
भोंवऱ्यावर आपला भोंवरा मारून केलेले क्षत. २ 
एकाद्या मनुष्याला किं० जनावराला वठणीतत 
आणण्यासाठी किं नरम करण्यासाठीं त्याला 
कठोरपणानें वागावेणें [किं जरबेंत धरणें. 
३ श्रमातिशयानें आलेली निरंगळी.४ चिंता ,विवं- 
"चना ,३०मुळें उत्पन्न झालेली निरुत्साहतेची स्थिति 
८लांबर्णांवर टाकणें ( कांहीं काम ); क्रि घालण; 
उ० त्या कामाचा त्यांनीं आज वषभर उगाच घुमा 

घातला आहे. ६ छळणें, ततावणें ; पीडा देणें; उ० 

हें ल्हानसें लाकूड असून तें अझून मला फोडतां 
येत नाहो, तें कुऱ्हाडच ठरू देत नाहों,त्यानें मधा- 
पासू माझा घुमा घेतला आहे. &धुमेबाजी स्त्री० 
ज्यानें डाव जिंकला त्यानें दुसऱ्याच्या भोंवऱया- 
बर घुमे मारावे असा जो खेळण्याचा प्रकार तो 
एकाद्या माणसाने ॥० कामान एकाद्याच घुस 
घालणें त्याला पीडा देणें कि० सतावणे 

घुमा, घुम्या वि० १ कमी बोलण्याचा ज्याचा 
स्वभाव असा. २ रुसज्ञ स्तब्ध बसलेला. २ ज्याच्या 
अंगांत कांही तरतरी नाही असा; मदड.छ्ुमावाघ 
पु० ? गर्जना न करता सावजावर झेप घालणारा 


वाघ, २ आळशी वाध, ३ ( लक्षणेने ) सुस्त 


माणूस. ४ ( लक्षणेने ) आंतल्या गांडीचा माणूस. 
५वाच्यता न करतां आपळ॑ काम साधणारा इसम. 
घुमेंवेड न० न बोलतां स्तब्ध बसून राहाणे असा 
वेडाचा प्रकार. 

घुमाऊ, घुमाव पु० आमराई, कुरण, शेत; 
जमीन इ०चा मक्ता . 

घुमें न०जरबेंत ठेवणें ( माणसाला किं० जना- 
वराला नरम करण्यासाठों ). 

घुरगुटणें स० क्रि० वस्नांत. रुंडाळणें ( मूल 
किं० कांहीं पदार्थ ). 

बुरघुरणें [ म० घुरघुर ] अ० क्रि०. ९ घुर- 
घुर असा आवाज करणें ( कुतरा, ३० प्राण्यांनी) 
२ पोटांत किं० घशांत घुरघुर असा आवाज होणें 

घुरघूस पु० कांहा प्रकारचे मुसल्मान भिक्षे- 
करी दुकानदारांनी पैसे दिले नाहींत म्हणजे आपल्या 
स्वताच्या डोळ्यांत किं० अंगांत एक अणकोची- 


. दार हत्यार खुपसून रक्त पाडावतात; ह्या हत्या- 


राला “ घुरघुस म्हणतात; हें लोखंडाचे असून 
त्याला लोखर्डी कड्या लाविलेल्या असतात 

घुरघूल ,घुरघुी स्त्री? पोटाशी पाय धेऊन 
निजण्याचें संस्थान; उ० तें मूल वघुरघुशी मारून 
निजले आहे.गुरगुशी असाही ह्याच अर्था शब्द. 
आहे 

घुरट [सं० उद्न; म० उग्रट] वि०बोकड, वाघ 
इ० च्या अंगाला जीं चमत्कारिक धाण येते तिने. 
युक्त असलेला 

घुरटाण [ म० उग्रट--घाण ] स्त्री० उग्र 

घाण ( बोकड, वाघ, इव्च्या अंगाला येते ती ) 

घुरदळणे अ० क्रि० बागडणें; आनंदाने उड्या 
मारणं; हुदडणें. स० क्रि गादी, चिरयुटें इ० 
पदाथांवर नाचन त्यांचा चोळाबोळा करणें 

घुरमळणें अ०० १ पतंग इ०नां दिव्या- 
भोंवतीं,किं०माशांनीं गोड पदार्थांभोंवती घिरट्या,. 
घालणें. २ कांहों इष्ट मिळविण्यासाठी एकाद्या: 
माणसाच्या मागें मागे जाणें किं० त्याचा पिच्छा 
पुरविणे. ३ मरण जवळ आलेलें असतां श्वासाची. 
चलबिचल होणें. ४ लेंदिग्धपणें बोलणें 

घुरमी, घुमी स्त्री० उन्माद; युरमी 

घुरम्यांव [ म० घुर -- म्याव ] न० मांज 
राचें गुरथुरण 


घुरष्टाण 


|्१८ 


बुरशण [ म० बुरट; सं० उग्र;-म० घाण ] 


ःख््री2 बोकड, वाघ, इ० च्या अंगाला येते ती 
"उग्र घाण, ह ६ 
घुर [ सं० घृणऱ्व्गरगर फिरणे ]1 न० २१. 


भोवळ किं०-मच्छो येणें, बेशु होणें ३० लक्ष- 
णांनीं प्रकट होणारा एक रोग ( येणें, जढणें, 
लागणे ). २ भोंवळ. 
घुला पु० १ कवर्डांची एक जात /टी कवडी 
.मोठडी तपाकरी रंगाची आगि ठिपकेदार असते. २ 
सुरवंट . 
घुलावणी, घुलकावणी [ म० घुलावणें किं० 
बुल्कांवणें ] स्त्री० कोणेकानें आपण सांगू तसं 
चागावें म्हणून त्याची केलेली आर्जव किं० खुा- 
मत. & घुलावणीचा दस्तऐवज पु० कोणेका- 
कडून फसवून करून घेतलेला दस्तऐवज. 
घुलाविणे स० क्रि गोड गोड बोलून किं० 
*थापा भारून कोणेकाला फसविणे. 
घुलें न० सुरवेट,-एक केसाळ आणि अनेक 
पायांचा प्राणी, 
घुशी [ म० पुसणे ] स््री० १ जोरानें घुसणे 
९ मूल आईच्या कुशोंत, वासरूं गायीच्या कासतेंत) . 
२ जाराचा धक्का ( देणें,मारणें ). 
घुसडणें, घुसटणें [ म० घुसणें ] स० क्रि० 
१ एक पदार्थ जोरानें दुसऱ्या पदार्थात ढकलणे, 
खुपसणें किं० शिरक्रावणें. २ उपभोग्य पदार्थाची 
दुदशा होईल अक्शा रीतीनें त्याला वागाविणे किं० 
त्याचा उपयोग करून घेणें ( माणूस, जनावर, 
रकि० पदार्थ) .>चुरगळणें , कुतकरणें . ४ दुसऱ्याच्या 
अंथांत आपला मजकूर घालणें ( त्याच्या परवा- 
नगी शिवाय ). अ० क्रि० जोरानें घुसणें किं० 
शिरणें. 
खुसडा [ म० बुसडणें ] पु० पदाथांचा क्रूरप- 
णानें किं० निष्काळजीपणानें [किं०भलत्याच रीर्तानें 
उपभोंग किं० उपयोग केट़ानें त्याची होते ती 
दुर्दशा (माणूस, जनावर, चिरयुट, इ० ची) . 
_ खुसणी [ म० बुसणें ] स्त्री ० वैदुलांच्या ्कि० 
गोट्यांच्या खेळांत हरलेल्या खेळाडूनें एक विष्ट 
बैदूल किं० गोटी कोपराने, कानानें ॥क० बोटाच्या 
ता मख म्ह०खळगीत लोटण्याची त्याला केलेली 
> कानवुसर्णी 'पेरघुसणी ,असें ह्या 


शिक्षेच्या प्रकारांना पारिभाषिक शब्द आहेत. 

घुसणे अ० क्रि० ९ जोरानें शिरणे. २ युक्ते- 
प्रयुक्तिनें शिरणे; उ० तो दाटीत घुसला. ३ जेथें 
जावयाला आपणाला हक्क,अधिकार , परवानगी २० 
नाहीं तेथें कोणच्या तरी रीतीनें जाणें. 

घुसदणें * घुसडणें ' पहा . 

घुलमटणे अ० क्रि« १ प्राणवायूचा निरोध 
झाल्यामुळें व्याकुळ होणें किं० कातावीस होणें; 
उ० मी ह्या धुराने घुसमटलों. २ युदमरणें. २ 
अडचर्णांत पडणें; संकोच पावणे. 

घुसविर्णे [ म० ' घुसणे ? चे प्रयोजक ल्य ) 
स० क्रि० शिरकावणें; खुपतणे . व 

घुसळण [ म० घुसळण ] न० १ घ॒ ळिण्या/ 


। व्यापार: उसळण्याची क्रिया, २ घुसळावयार| 
। भांड्यांत घातलेले दहा ३०, 


घुलळणें स० [क्रि० 2 दर्हा इ० पदार्थ रवी ३० 
साधनांनी ढवळगें ( लोणी काढण्यासाठी किं० 
ताक करण्यासाठीं ). २ एकादा पदार्थ, माणूस , 
किं० जनावर यांचा कठोर प्रकारें किं० भलत्याच 
रीतीनें उपयोग करून घेणें.२ ०ची दुदशा करणं [० 
उपभोग घेणें.&पएकाद्या माणसाचीं हाड घुखळणें 
त्याला छळणें किं० सतावणें. 

घुखा, घुस्सा [ अ० युसाह ] पु० आपणाल 
योग्य रीतीनें वागविण्यांत आलेलें नाही अशा 
समजुतीवरून येतो तो राग किं० आलेली रागाचा 
ल्ह्र; असंतुष्टपणाचा राग. & कमकुवत घुसला 
बहुत आपल्या अंगांत कांही कर्तृत्व ्कि० पराक्रभ 
नाहों आणि दुसऱ्याला दोष देत बसणें ( हा मूख” 
पणा होय ). [ तडाखा 

घुसा, घुश्सा [ हिं० धूता ] पु०ठोता, रडा: 

घुळणें अ० क्रि गडगडत किं० घरंगळत नाण 
(उतरणीवरून वाटोळा धोंडा, ३०). 

घुळी पु देवतेला अपंग केलेला बैल; ह्याच्या 
कडून कोणतेही काम करून घेतळें जात नाही 
आणि त्याला हावें तिकडे हिंडण्याची मुभा अस्ते. 

घूट वि० शरीराने लट्ट आणि ठेंगणा. 

घूड पु० १ घोत; फलादिकाचा समुदाय; न 
रकाप इ०दागिन्यांस लावतात तें मोती ४० 
घोस ते प्रत्येक . 


यूज 


६१९ 


घेण 


घूम पु० १ डोळ्याच्या वरच्या पापणीच्या 


'आंतल्या बांजूस्त जो रक्तविकार होतो तो; षुपरी 
,( येणे, फुटणें, होणें ). २ एका भोंवऱ्यानें दुसऱ्या 
ओंव-यावर' पाडलेली खोच. २ धूमपेंढी, पाट्या, 
० 'खेळांतील एक पारिभाषिक शब्द. 
घूर्णन '[ सं० पूर्णूऱ्गरगर फिरणें, झोकांडे 
खाणे ] न० १ गरगर फिरणें. २ झोकांडे खाणें. 
घूस स्त्री. १ उंदरासारखा पण उंदरापक्षां 
-मोठा अत्ता एक प्राणी, २ अति काळ्या वर्णांची 
स्री ( 'लाक्षणिक प्रयोग ). 
घूस स्री ०पान्य पाखडतांना उडतो तो कोंडा. 
घणा [ सं० ] खी० दया; कपा.&धृणी वि० 
दयाळ, छपाळू. 
घृत[सं०]न०तूप.&चृतकुंभ पु०रकाथा सरीवर 
आतक्त झालेला पुरुष. घृतकुमारी स्त्री० कोर- 
फड,घृतकुल्या खी०तुपाचा पाट;तुपाची समराद्व; 
घृतकुल्या मधुकुल्या स्त्रा०अ०व० १ तुपाचे पाट 
आणि मधाचे ५ा2.२तुपाची आणि साखरेची समृद्धि 
ज्यांत आहे अशा 
महिन्यांत भिक्षुक लोकांची चेन ' असते; 
रोज धवतकुल्या आणि मधुकुल्या ! घतघेनु खी० 
तुपाची केलेली गायींची आशेति-जिची पूजा 
कलून जी ब्राह्मणाला दान केली जाते. घृतपक्क 
तुपींत शिजविलेले किं० तळलेले खाच ,-जें उपापाला 
खातां येतें. घव स्त्री० बथ्थड म्हणजे मंद्वाडे . 
हांच्या उलट * तैल्बा&. ? पाण्यांत तूप लवकर 
यसरत नाहीं, तेल पसरते ह्यावल्न हे प्रचार . 
धष्ट [ स॑० ] वि० घासलेलें. 
घेऊ [म्घेणें]वि०धेण्यांत पटाईत; दुसऱ्याचा 
पदार्थ लाटण्यांत कुशल.हा शब्द पुढील वाक्प्रचारांत 
मात्र येतो.&वेऊघेवडी स्री ०१खादाड त्री.२लोभी 
ज्ञी घेऊपांसरी, घेऊपाशेऱ्या , घेऊबा पु० दुस- 
ऱ्याचे पदार्थ घेण्याच्या , लाटण्याच्या , [किं० घेऊन 
जिरवि ण्याच्या कामांत कुशल. घेऊपांशेरी स््री० 
१ पांच शेरांचें वजन /-जें पदार्थ विकत घेतांना 
दुकानदार वापरतात दुसर्‍याचे पदाथ लाटणारा. 
घेंगडी , घेंगरी , घेडी , घेडी सुंगी खी० एक 
प्रकारची मुंगी,-जी तांबडी अस्त एऱ्ह्वीच्या 
मुंगोहून मोठी अतते; ती चावरी असते. ह्लि 
वडी क्रि चाचड अशीं दुसरा नाव आहेत, 


पक्कान्ञे; उ० भाद्रपद 


घेगा, घेवा पु० १ कांही एक मोठें कार्य कर- 
ण्यासाठी तवे शाक्ति खर्चेन केलेला प्रयत्न; एल्गार . 
२ एकारें काभ कोणेकांला करावयाला भाग पाड- 
ण्यातारठी त्याला लाविलला नेट, ३ एकाद्या विरुद्ध 
केळेली ओरंड, ४ एकाद्या कामावर घेतलेले श्रम .५ 
कांमाची घाई किं० नेट कि० बोजा. 

घेंबा (-गा-) वणें अ० 'क्रि० १ एकाबावर 
तोंड प्तोडगें;त्याला रागे भरणे, २ कामाची निकड 
फार लागल्यामुळें पिसाळून किं० त्रासून जाणें. 

घेधे [म० घेणें ] स्री» जोराचा हछा; 
आवेश्ाचा प्रयत्न.उ० वां अ० आवेशाचा उद्गार 
& घेबेमार पु० जाराचा किं० आवेशाचा हछा 
( करगें ).क्रिे० वि०१जोराने; आवेशाने; उत्ता- 
हाने. २ घाईवाईनें; पोक्त विचार न करतां;उ० हातीं 
पैता येतांच त्यानें घेवेमार घोडे विकत घेतले, 
आतां त्यांना पोसण्याचाही ताकद त्याला राहिली 
नाहीं; उ० उगीच धेघेमार पत्रं लिहू नको, विचार 
करून लिही. 

घेटटूळ; घेटोळी स्ी० पांढर्री पुननेवा ह्या 
नांवाची वेली. [तल्फ ती. 

घेणी स्त्री घ्यावयाचा जी गंजिफांतील 

घेणे [ सं० महून्च्धरणे, घेणें ] स० क्रि? ९ 
आपल्या हांतांत किं० ताब्यात आणगें कि० येईतो 
करणें; आपल्या मालकीचा करणें; उ० मी तो पेरू 
घेतों; उ० त्याने हें घर घेतलें; उ० 
शिवाजीनें तोरणा किल्ला घेतला, २ इंद्रिय- 
गोचर किं०्मनोगोचर करणे; उ० मी ह्या फुलाचा 
वास घेतों; उ० चाहूल घेगें; उ० कानोता वेगे, 
३ धरणें, पकडणें. ४ समाविष्ट करणें; अंतभूत 
करणें; उ० रामभाऊना गायनतमाजात घेतलें; 
उ० सोंनार मंडळींनी त्याला जातीत घेतले. ५ 
स्वीकारणे; अंगीकारणे; आपला म्हणगें; ५थकरणे; 
उ० त्यानें खिस्ती धर्म घेतला; उ० तुमच्या आक्षे- 
पाचें त्या शाक्तयानें निरतन केलें तें तुम्ही घेतलें 
काय ? ६ खर्चावयाला लावणें किं० भाग पाडणे; 
उ० हें धर सहा माहिने घेईल म्ह० हें घर बाधा- 
वयाला सहा माहेने लागतील; उ० तुम्ही माझा 
अर्धा तात धेतला; उ० ह्या क्रियापदानें माझे दोन 


दिवस धेतले. ७ झोडपणें; उ० मी त्याला महं 


घर्ण 


«२० 


घेतलें ( म्ह० झोडपून काढलें ). ८ आक्रामणें; 
उल्लाधेणे; उ० अर्ध्या तासांत हो घांटी आपण 
सहज घेळं ( म्ह० ओलांडूं ). ९ एकाद्या क्रियेचा 
विषय होणें; उ० ओलें लाकूड लवकर आग घेत 
नाहों, वाळलेले गवत ताबडतोब आग घेतें. 
१० शोपणें; उ० तेलकट वस्न पाणी घेत नाही. 
११ बळी घेणें; उ० हा ओढा दर वर्षीं ए्क 
दोन युरें घेतो. १२ भूतपिद्याच ह्यांनी ग्रासणें; 
उ० माझ्या सासऱ्याला भुतानें घेतलें. &एकाद्या'चा 
गुण घेग १त्याचा युण आपल्या अंगीं आणण्याचा 
- प्रयत्न करणें.२ त्याचा युग स्तविणें; उ० कुच्र्या- 
पासून इमान हाः युण घेण्याजोगा आहे; उ० 
गाढवापासून तोशीकपणा हा गुण ध्यावा. पुका- 
याचे सोंग घेणे त्याचा पोट्याख , भाषणपद्धाते, 
वर्तन, इ०ची बतावणी करणें. वेड घेणें मुद्दाम 
वेड्यासारखे वर्तन करणें; उ० सदाशिव वेड घेऊन 
पेडगांवाला जात आहे. दुहदात ( किं० धास्ती 
किं० भीति ). घेणे दहशत भीति किं० 
धास्ती ह्यांनी पछाडळंः जाणे, नाक कान घेणें 
ते छट्टून टाकणें; उ० चोरांनी त्या मारवाड्याचें 
नाक कान घेतलें; उ० ह्या भाताचे शेंडे चार 
सद्या अंगळे घे म्हणजे तें पडणार नाही .शोध घेणें, 
तपास घेण तपास करणें; चौकशा करणे; वातमी 
काढणें. साप घेणं लांबी , रुंदी, उंची, परिमाण, 
घेर इ० मोजणे; उ० दिंप्यानें तुझ्या संदर्‍्याचों 
मापें घेतलों काय ? वाद घेणें वाद करीत वसणें. 
एकादा पदार्थ इकडे घेणे तो पदार्थ जवळ आणून 
ठेवणें [कॅ० हातीं देणें ( फक्त आज्ञाथीं प्रयोग ); 
उ० नाना, ती दऊत इकडे घे वरे. ही रुंदी कमी 
झाली, ती आणखी वीतभर घे म्ह० विर्ताने 
वाढीव. एकाद्यावर आळ घेण त्याच्यावर आळ 
घालणें. ती. गाय वासरू घेत नाहीं म्ह० ती 
आपल्या वासराला पिऊं देत नाहीं. “ऊन? प्रत्य- 
यान्त क्रियापदांच्या पुढें * घेणें ' हें क्रियापद 
योजले. असतां ती क्रिया आटपून टाका किं० 
पद्रांत पाडून घ्या किं० उरकून टाका असा अर्थ 
होतो; उ० अंघोळ करून घ्या; उ० जेवून घ्या ,इ० . 
चाहत्या गंगेंत हात घुऊन घेणे मागें * गंगा * 
तवा. ३ हसून घेणें लोकांच्या उपहासास 

न स्वतास पात्र करणे, घेणकरी, 


हाव ->2_>>>>>>>>>>>>______>>>_________ा 


घेणदार पु० 2 सावकार; धनको. २ घेण्याचा: 
ज्याला इंक आहे अता; उ० माझ्या  निरयोगी 
पुतण्याला मी पोलतों, तो माझा पूर्वजन्माचा 
घेणेकरी आहे. देणें घेणें न? हरएक प्रकारचा 
व्यापारी संत्रंव, घेता देता पु० साखीनें आणि 
नियमितपणे दुसऱ्याशी व्यवद्वार करणारा . देतां 
घेतां क्रि वि० प्रयक्ष व्यवहार करतेसमर्या; 
उ० तो ह्या सणंगाची किमत दहा स्पये सांगत 
आहे पण देतां घेतां तो आठ रुपयांपर्यंत उतरेल 
असें वाटतें. घेपो देपो स्त्री व्याजाचा कांही. 
लाभ नसतां पैस्ते उसने देण्याचा व्यवहार. घेमार 
पु०, स्त्री मागें * घेघेमार ? पहा. 


घेर [ हिं० ] पु १ वर्तुळाचा परीघ. २ 


वस्त्राचा सईलप्तर जो खालचा भाग तो. &घरदार” 
वि० 2 ज्याला घेर आहे असा, २ ज्याला मोठा 
घेर आहे असा. 

घेरणें [हिं०] स० क्रि० 2 गराडणें; वेष्टिगे, 
२ आक्रान्त करणें; कतरज्यांत घेणें; पछाडणें. २ 
व्याकुळ करणें. च 

घेराविणे स० क्रि० अक्षराच्या किं० काही 
आकृतीच्या रेषा यांतून कोरडी लेखणी ३० 
फिरावेणें ( अक्षरांचे वळण ६० हाताला लागण्य।- 
साठीं किं०्दुसऱ्या कांहीं उद्देशाने).  _ 

घेरा [ हिं० घेरा ] पु० ९ वेढा; फेरा. २. 
किला, घर, बाग,इ०चा आसमंतात भाग. _ 

घेरी [ हिं० ] खरी० पित्तादि कारणांनी येते 
ती भोंवळ किं० चक्कर ( क्रि०्येणें). 

घेरू पु० किड्यांनीं पोखरलेल्या लाकडांवूरन 
पडणारा भुसा. 

घेरोसा पु० कोळ्यांच्या तंतुमय घरांवर धूर? 
धूळ, इ०चे थर वसून दोऱ्यांतारखे लोंब्रतात ते वॅट. 

घऱ्या पु० दोऱ्या करण्याच्या कामांत पेडी* 
पीळ घालणारा मदतनीस. 

घेव [ म घेणें ] पु० दुसऱ्यापास् वी, 
णास जें द्रब्यादि घ्यावयाचें आहे तें; उ० गॉर्विद” 
रावापासून मला पंचवीस रुपयांचा घेव घ्याव” 
याचा आहे. [ करतात 

घेवडा पु० एक वेल,-ज्याच्या देंगांची मा 

घेवडी स्त्री १ घेवड्याचा वेल. ?* 
ड्याची शेंग, 


.. 


९. १ 
घवड 


घेवर्डे न० घेवडीची शेंग 

घेवदेव, देवघेव [ म० देणेंसवेणे ] पु० 
स्त्रा० देणे, घेणें, इ०९4 व्यवहार 

घेवपत [ म० धेणें--पत (व्यापारी साखी) ] 
वि० भांडवलाशिवाय म्हणजे केवळ पतीवर 
चचालाविलेला ( धंदा, व्यापार, त्यवहार, इ० ). 

घेवबा [ म० धेणेंश-वबा ( बहुमानाथंक 
प्रत्यय ) ] पु० दुसऱ्यापासून पदार्थ मागून धेऊन 
आपला संतार किं० चरितार्थ चालविणारा किं० 
आपली लहान कि० मोठी गरज भागविणारा; 
4 घेऊपांसरी ) हा ह्याच अथांचा शब्द आहे 

घेवाण देवाण न० १ आपण दुसऱ्याची गरज 
भागवावी आणि त्यानें आपली गरज भागवावी 
असा जो सलोख्याचा किं० मैत्रीचा किं० 
उपकारशीलतेचा संत्रंध तो. २ दुसऱ्याला आपण 
अहेर केला असतां तो आपणाला उक्ट अहेर 
करतो ही जी समाजाची रूढि ती. 

घेवारी पु० मोठ्या प्रमाणांत माल खरेदी 
करून तो किरकोळीनें विकतो तो व्यापारी 

घेलाट, घेलाड वि वेडगळ; बावळा;अजागळ, 

'घेशा वि० आळशी आणि आर्ष. 

घो, गोहो, घोव पु० नवरा. 

घोककाम्या वि० अर्थाकडे लक्ष्य न देतां ्किं० 
संदर्भ लक्ष्यांत न घेतां किं० उपयोंग मनांत न 
आणतां जो केवळ घोकतो असा ( विद्याथी ). 

घोकणी [ म० धोकणें ] स्त्री० १ शिका- 
वयाचा विषय स्मृतींत पक्का ठसावा म्हणून 
तो पुन्हा पुन्हा वाचणें किं म्हणणें किं० 
उच्चारणे; त्याची अनेकवार आवात्ते करणें. २ 
आतुरतेनें इच्छिलेल्या वस्तूचे पुनःपुनः कथन, 
निवेदन, ।किं० उच्चारण; उ० सकाळपासून त्या 
मुलानें आईची घोकणी घेतली आहे; उठ त्या 
आचाऱ्याचें बिर्‍हाड आपल्या वाढ्यांतून का 
टाकलें पाहिजे अशी आज दोन महिने तिनें 
माझ्यामागे घोकणी लाविली ( चालविली ) आहे 

घोकणें [ सं० धुषन्शब्द करणें, जाहीर 
करणें ] स० क्रि १ स्मृतींत कांहीं विषय पक्का 
ठसावा म्हणून त्यांचें पुनः पुनः उच्चारण करणें 
रके० म्हणणे; उ० हे छॉक धाकात बसत. २ इष्ट 
जी गोष्ट तिचे वारंवार कथन रकिं० निवेदन करणें 


१ 
घागता 


घोकॉंव [ म० घोकणें ] वि० १ घोकून 
घोकन पाठ केलेले. २ घोकून स्मतीत पक्के ठस- 
लेड. ३ अर्थ न समजतां केवळ धोकतन पाठ 
केलेलें. ४ कोणत्या प्रसंगीं काय बोलावें हा सिकून 
घेतलेळा ( मजकूर ); उ० हा तार्क्षादार घोकीव 
नत्राव देत आहे. 

घोक्य़रा [ म० धोकणें ] वि० १ घोकणारा. 
२ न समजतां केवळ धोकतो तो.२मूर्ख (विद्यार्थी) 


जो केवळ धोकलेलेंच सांगू शकतो. 


घोंगट, घोघट, घोंगाट न० १ धों घों असा 
शब्द किं० युगयुणाट करणाऱ्या माक्षिकांचा तमु- 
दाय.२लचांड; झेंगट; शुछुकाष्ट, ३ ढगांना आकाश 
आच्छादलें असण्याची स्थाति. 

घोंगडी स्त्री० कांबळ्यांचे एंक पट्टे. दोन 
घोंगडचा शिवल्या असतां एक कांवळे होतं .&घोंग- 
डबाऊ पु० द्वाड सुजांना भिवविण्यासाठीं घोंगडी 
पांधरतो तो मनुष्य . 

घोंगडे न० ९ कांबळ्याचें एक पट्टे. २ कांबळे. 
२ ( लाक्षणिक ) दुर्दशा; हाल.& घोंगड्या वि० 
निरंतर घोंगडी पांधरावयाच्या योग्यतेचा कोणीही 
शूद्रादि माणूत. गर्राबाचे गेले घोंगडे 
गरीब पडळ उघडे जां गराव्र त्याची 
अगदीं अल्प किमतीची वस्तु जरी नष्ट झाली 
तरी ती हाने त्याला जाणवते; कारण दुसरी 
वस्तु मिळविण्याची त्याला ऐपत नतते. घोंगडे 
गळ्यांत येणें ( किं०्पडणें ) कांही लचांड मागे 
लागणें. एकाद्याच्या गळ्प्रांत घोंगडे घालणें 
त्याच्या मागें कांहीं ल्लासदायक कतंव्य लावणें; 
त्याच्या डोक्‍यावर उपद्रवकारक काम बसविणे, 

घांगणा पु० दोन नाकपुड्यांच्या मध्यें जो 
पडदा असतो त्याचा माथा (आंतला वरचा भाग). 

घोंगणे [ म० घों घों ] अ० क्रि० १ कोंड- 
लेल्प़ा जागेंत वारा गर्जणें. २ माशांचे युणयुगणें, 

घोंगता पुं०, घोंगती, घोंगशी स्त्री०, 
घोंगतें न० दोन बाजूंनों शिवलेली घोंगडी ,-जी 
प्रसंगविशेषों धान्य, सुता, इ० पदार्थ आंत 


' घाळून वाहून नेण्याच्या उपयोगाला येते. रपजेन्य - 


निवारणाथं डोकीवर ध्यावयाला एका बाजूस 
चुण्या करून बांघलेहें कांबळें. & घोंगत्या कुंवर 


घोगरा 


याल. क मा 


_ पु० पुष्य नक्षत्र,-कारण ह्या नक्षत्रांत पाऊस फार 
असल्यामुळें शेतांत काम करणारांना डोक्यांवर 
घोंगता घ्यावा लागतो. 

घोगरा , घोघरा वि फुटक्या मडवयाच्या ध्वनी- 
सारखा किं० म्हशीच्या रेकण्याच्या “वनासारखा 
( जो बोलण्याचा आवाज तो ) ्कि० तद्या आवा- 
जाचा ( मंतुष्य ). [ मत्स्य . 
घोंगरा पु० गोड्या पाण्यांतील एका जाताचचा 
घोंगश्ी स्ी० २ चौपदरी शेला किं० घोंगडी 


(च 


यांस उमा दोरा घातला असतां घोंगत्याचा आकार 
होतो तो. २ वस्नाला भोक पडलें असतां तें शिवून 
चुझाविण्यासाठों सभोवतालचे भाग जवळ ओढून 
ह्षावावे लागतात , अश्या द्िवणीभोंवती येता ता 
झोल. ग 

छोंगा पु० वर ६ घोंगडबाऊ * पहा. 

_ घोंगाट, घांगाणा न० २ पर्जन्याचें अवडंबर; 
ढगांनी आकाश कोंदल्याची स्थिति. २ डोकें, तोंड 
इ० वर घेतलेले पांघरूण, २ माद्यांचा थवा ,-गूळ, 
साखर, ३० वर घोंधावतो तो. ४ भिक्षा मिळवि- 
ण्यासाठी गर्दी करून पुढें घुस पाहाणाऱ्या भिका- 
ऱ्यांचा ससुदाय . 

घोंगाड न ० मेघांनीं आलेली अंधेरी . 

' घोंगाडणें अ० क्रि० आकाशांत मेवांचें जमणें 
क्र० गोळा होणें. 

घोंगाणा पु० दोन नाकपुड्यांच्या मध्यें जो 
पडदा असतो त्याचा वरचा भाग. [ पहा 

घोंगार,, घोंगारणें वर “घोंगाड,” “घोंगाडणें? 

 घोंगावणें, घोंगेणे, घोघावणें अ० .क्रि० 

वारा, समुद्र, ४० चं गर्जणे. 

घोंगो [ ;हिं० ] स्त्री प्जन्यनिवारणाथं 
डोकीवर घेतात तें वल्मादिकांचें आच्छादन. 

घोगरा,घोघेरा पु०न्रमरजातीय एक धुर जंतु. 

घोघाट, घोघांण पु० जोराचा वारा, पाऊस 
समुद्र, ३० - ध्वनि ( क्रि० घालणें ), | 

घोघावणे, घोघेणें अ० 9 

घोट [ हिं ] पु. १ एका खेपेस गिळता 
येईल इतका पातळ पदार्थ;- तोंडांत घेतलेला किं ० 
शट वनू : २ पातळ पदार्थीचे अगदो थोडें 

.. पौरमाण, & ह पार माझ्या जिवाचा घोट घेत 


कणे, २ कोंडलेल्या जागें्ताल वाऱ्याची . हालवाढ 


घोटाळणें 


आहे तें मला सतावीत किं० छळीत आहे. 

घोंट न० पिकलेली सुपारी, खी एक कांटेरी 
झाढ. न० त्याचें फळ. स्त्री? एक वेल,-जिंच्या 
कोंवळ्या अंकुरांची भाजी करतात. 

घोटक [ सं०] पु० १२ घोडा. २ वुदि- | 
बळांच्या खेळांतील घोडा . [ क्रिया. 

घोटणी [ म० घोटणें ] स्त्री० घोटण्याची 

घोटणें [ हिं ] स० क्रि०९ कागद १० युट” 
युळीत करण्यासा ठों कवडी ३०पदार्थीनीं तोघ क्षण. 
२ पदाथाचे दारीक चूर्ण -करण्यासाठी ण्काधा' 
टणक पदार्थांचे त्याच्यावर घाव घालणें किं० 
चेपीत चेपीत इकडे तिकडे सरकावणें. ३ दोन 
किं० अधिक पदाथाचे. मिश्रण पूर्ण व्हावया: 
ते पात्रादिकांत घाटन कुटणें किं० ढवळणे ।्कै? 
खल्णें. ४ तोंडांत :ए्कवार पातळ पदार्थ घेर 
तो गिळणे; उ० माझा घसा सुजला आहे, . मली 
पार्णी देखील घोटत नाहो. 

घोटवाल पु० वालाची एक जात. 

घोटविणे स० क्रि० अक्षराचे वळण हाताळा 
परिचित होण्यासाठीं कित्यांतील अक्षरांतून कोरडी 
लेखणी फिराविणें. [ एकजात" 

घोय्वेल स्त्री० १ एक जंगली वेळ. > भाताची 

घोटा [ म० घोटणें ] पु० १ भांगमध्य ' व 
दोड्याचे दागे इ० घालून घोटून केले पय -ुदातव 

1चा बत्ता. तंगडीची नळी आणि पाऊ या 

मधला संधि किं० सांधा. ४ दागिने रत्न अळी 
गुळगुळीत आणि चकचकीत करावयाचे सान 
एक साधन.& घोटेस्नान न० फर्कत पावल - या 

घोटाळणे ,घोटळणें अ० क्रि० १ उंताय वीट ढी 
मार्गात मागे पुढें, इकडे तिकडे श्रमण 1० 


टाटा 


2०० 


च्या.झो :,काड्या)' 
३ वाऱ्याच्या झोतावर गवताच्या "का / ब्रा” 
क्ट वाक 


लेली पानें ३० याचें इतस्ततः उडणे. ४ हॅ 
तिकड्या मार्गाने नदी वाहाणें. काय री ॥। 
सुचत नाहो अश्या स्थितींत (मन) अत" वेळा हि! 
पदार्थ इतर पदार्थांत पडून जख्टीच्या | 


सापडेसा होणे र ह 
नी य ५ €०> क कॉ ऱ्चेंवः र 
घोटाळणं, घोटिळणे ल० क्रि०अक्षरा क 


र टे व. 
हाताला लागावे म्हणून त्यांतून कोरडी द्व । 


फिरविणं. 


घोटाळा 


घोटाळा पु०१ अस्ताव्यस्तपणा;उ०ह्या पोरान 
पोथींचा घोटाळा करून सोडला. २ युंतायुंतांचा 
व्यवहार. ३ ठरावीक क्रम, सरणि, [किं० शिस्त, 
यांचें उह्ंघन. ४ मनाची चलबिचल; काव कराव 
हें सुचत नाहीं अश्शी मनाची स्थाते 

घोटींव [ म० घोरणें ] वि० १ घोट्न थुळ- 
गुळात आणि चकचकांत कलल.२ अभ्यात्तानं पूण” 


पणें पाराचत झालंल 
घोट न०जनावराना औषध पाजावयाचे नळकंड 


घोट्या पु० गिलावा घोटून त्याचा एृष्ठभाग 
युळ्युळीत करण्याचें गवंड्याचे एक आउत. 1व० 
जो अभ्यास करतो पण ज्याला ज्ञान प्राप्त न हाता 
जो मूरखच राहातो असा विद्यार्थी 
घोडा [ सं० घोटक ] पु० १ एक चतुष्पाद 
जनावर: अश्व. २ पाळणा टांगावयासाठा एका 
आडव्या लाकडाला चार पाय बसवून करतात ती 
रचना. ३ मुले दोन तंगड्यांत जी काठी घालन 
धावतात ती काठी. ४ वल्लें ठेवण्यासाठी खुट्या 
बसाविलेला खांब जो जमीनींत पुरटला असता ता 
५ पालखी, मेणा', इ० ठेवण्यासाठो जे अयराला 
दुबेळके असलल खांब जमीनांतं पुरलल असतात 
प्रत्येक. ६ चालण्याचे सामर्थ्य वतव्य असता 
| दोन पायांत * घाडा 2 म्हणतात; उ० मला आळ- 
दीला जावयाला 'घोडा -बिडा कांहीं.नका, हे दान 
घोडे खंबीर आहेत ( म्ह० पाय ). ७ मष माणूस; 
अल्लड किं० अडदांड माणूस; पोरासारखा वागत 
असलेला मोठा माणूस; उ० तू येवढा घोडा झाला 
आहेस आणि तुला कोणाशी कप्त वागावे ह अझून 
कसें नाहं समजत ? ८ रांगणार मूल दान गुडधे 
आणि दोन हात टेकून करतें ते शरोराचें संस्थान 
९ घुडढधिबळांच्या डावांतील एक मोहोरें,-हें 
आडीच घरं चालत. १०बदुकांचा अवयवावशष, 
जो लहानशा. हातोडी सारखा असून ठिणगी उप्तन्न 
'करतो. ११ दोन बाजूंना पाह्यऱ्या, असलेला लाक- 
डाचा किं० मातीचा आटा, -घाड्यावर चहून बस- 
. ग्याच्या सोयीचा. १२ घडवंची.१२ नारळ. सोल- 
"ण्याचा एक रचनाविशेष. १४ समुद्राच्या लाटचा 
माथा. १२५ पेंटी, करडा, डबी, ३० च झाकण बंद 
'करण्याची,योजना; खटका. १६ दाराच्या चोक- 
-डी'चा 'अवयवावशपष & ''घाडा ? हा शब्द समा- 


द२३ 


घोडीपाळणा पु०, 


घाडा 


सांत. किं० कांहों वाकप्रचारांत अंतभूत झाला! 


अपततां त्याचीं “ घोड ? “ घोडे ? इ० रूपं होतात. 


घोडकट,घोडकें न० घोडा (तुच्छतेने) .घोडकुद॒ळ 
वि०१मुंजीचें वय झालेलं असून ज्याची मुंज झाली 
साहीं अत्ता मुलगा. २ लय्नाचे वय हॉऊन गेलेले 
असून जिचें ल्म झालें नाहो अश्टी मुलगी. 
घोडके न०, घोडका पु० खटारा गाडीच्या: 
चौकटीची दोन बाजूंचो दोन लांब लाकडे प्रत्येक; 
चोंकटीच्या स्ंदींच्या. दोन आखुड लांकडांत 


.: करळ्या आणि 'तरसें' अश्शी नांवे आहेत. 


घोडकेळें न० मोठ्या आकाराचे एका जातीचे ' 


केळे. घोडक्या पु० २१ चावूकस्वार. 
२ धोड्याची चाकरी करगासा नोकर. 
घोडगा पु० 'पोरचाळे करणारा प्रौढ माणूस . 


घोडगी स्री० पोरीसारखे वर्तन करणारी मोठी 
शनी. घोडगांठ स्त्री वुद्धिबळांच्या खेळांत एक- 
मेकांना जोर देणाऱ्या दोन घोड्यांचा मांडणी , 
घोडचाल स्थी० जलद चाल. घोडचिलट, घोडे:- 
चिळट न०डांस.घोडजांवड,घोडनवरा पु०मोठ्या' 
वयाचा नवरामुलगा (नवरा बोवा ? ).घोडनवरी 
स््री०मोठ्या वयाची नवर्रा मुल्गी( नवरी बाई?) . 
घोडजाळी स्त्रा०प्रतिपक्ष्याच्या भोंवन्याला तडाखा 
मारून तो कांहों अंतरावर जाऊन फिरत राहील 
असा भोंवरा फेकण्याचा प्रकार.घोडदळ न०सेन्यां- 
तील घोडेस्वारांचा भाग.घोडपाळणा ,घोडेपाळणा ,. 
लाकडाच्या रचनाविशेषाला 
लोंबत सोडलेला पाळणा;याच्या उलट हालग्यांना 
टांगलेला पाळणा .घोडपिंपळी स्री०मोठ्या आका- 
राची पिंपळी;पिंपळीची दुसरी जात लवंगी पिंपळी .. 
घोडपुत्न पु० १ घोडा ( प्रेमानें [किं०  तिर- 
स्काराने). २ वुद्धिबळांतील घोडा( वालटपणाने ) 


. घोडपेटे न० चार भोपळे . कांहीं विशिष्ट प्रकारें 


दोरीने जोडून केलेला तराफा; हा एकाच माण- 
साला वाहून नेऊं शकतो; मासे धरणारे 
कोळी ह्याचेवर बसून पाण्यांत फिरत्तात 
घोडम़म्हचारी पु० ल्ममाचें वय होऊन गेलेलं 


असून ज्याचे ल्न झालल नाहा असा सुलगा 


[डमली स्त्री०, घोडमात स्त्री ० बुद्धिबळाच्या 


_ खेळांतील पारिभाषिक शब्दविशष. घोडसुख पु० 


१ किन्नर ,-देवजातोवशष. २ कुरूप आणि 


घोडा 


लांबट तोंडाचा माणूस. घोडसुंजा पु० उद्योरां 
म्हणजे योग्य वय उड्टून गेलें असतां ज्याची 
मुंज होत आहे असा _ मुलगा घोडवेल स्त्री० 
घोड्याची लीद ( औषधांत लिदीचा उपयोग 
करावयाचा असतां हा दाब्द योजतात ). घांड- 
दाह पु० घोड्याने दलला शह ( वुाडवळाच्या 
खेळांत ) घोडलाळा स्त्री० घाडयाचा पागा 
-घोडश्िष्य़ पु० मोठ्या वयाचा शिष्य 1क० 
विद्याथी . घोडदींड स्त्रा० घोड्यासारख धावण 
घोडवळ स्त्री? ९ बांधलेल्या घोड्यांची पंक्ते. २ 
घोड्यांची पागा. ३ उपवर कन्या. घाडद्ार 
श्ी० पायाच्या टाचेच्या वरच्या वाजूस अततेते 
ती शीर. घोडयाच्या पाठावेरचा कांदा पु० 
लांब्रलचक आणि कंटाळवाणा कोश म्ह० कोशाचा 
मजल.घोडर्‍यायवडी चूक स्त्र ०मोठी आणि अक्षम्य 
चक. घोडुला पु० मुले रांगतांना जमीर्नावर दान 
हात आणि दोन युडवे टेकून करतात ते संस्थान 
-घोडे खाद स्त्राी० १ घोड्याचा तृणादि भक्षण 
च्यापार . 
गवत. घोडे खोत पु० भाड्यानें घोडा देण्याचा 
घंदा करणारा. घोडेगांठ स्री० ( वुद्धिवळांच्या 
खेळांत ) एकमेकांच्या जोरांत असलेल्या दोन 
घोड्यांची जुळणी किं०मांडणी. घोडेगांठी! वि ० 
एक प्रकारच रेशमी (वस्न).घोडे नवरी, घोडे 
:-पाळणा;, घोडेमात ६० वर “ घोडनवरी , 
* घोडपाळणा, ? “ घोडमात * इ० पहा. 
छोड्या गोवर पु० ज्यांत मोठमोठ्या पुट- 
कुळ्या येतात असा गोवर. घोड्याचा दाणा पु० 
चुंदीचा लाडू ( भिल्षुकांच्या भाषेंत ). 
-घोडर्‍याचा पूत ( किं० लेक) पु० मूर्ख 
माणूस. घोड्याची चाकरी स्त्री० घोड्याला 
खरारा करणें इ०रूप जी घोड्याची निगा राखणे 
ती. घोड्याची जीभ स्त्री एक वनस्पति- 
विशेष. मी घोड्याच्या मुंजीला ( किं० 
'घोड-याच्या बारशाला )जात आहें तुम्ही कोठें 
जातां आहां अशल्षे कोणा अधिकप्रसंगी किं० 
'फाजिल चौकस माणसानें विचारलें असतां त्याचें 
' त्तोंड बंद करावयासाठीं द्यावयाचें हे उत्तर आहे. 
चोडयाचें मूत न० कुजक्या लाकडावर उगव- 


घोड्याला घाता यंइईल इतत्रया वाढांच , 


णार अळव, घाडा काढण 
करावय[ला नण, 


घोड्याला फेरफटका 
घोडा हाकणें १ चालूं. लागणें. 
२ पळून जाणें, एकाद्याच्या घाड यापुढें धावणें 
त्याची हिडेस्स खुशामत करणें. घोडयापुढे 
घांवेण जिकीरांचें काम करणें. घोडयावर घोडा 
घालणें लिलावांत एकानें बोललेल्या किंमतीहून 
अधिक किंमत बोलणें. घोडयावर बसणें दारू 
पिऊन धुंद होणें किं० झोकांडे खात खात चालण 
घोड्यावर बसून येणं आपलें काम दुसऱ्याला 
करावयाला घाई करणें. हा घोडा आणि ह 
मैदान, किं० घोडामेदान ( किं० घोडेमेडान,) 
जवळच आहे ज्या वस्तूची परीक्षा करावया 
असेल ती वस्तु आणि परांक्षा करावयाची सं्वी 
ह्यांचा मिलाफ झाला असतां हें वाक्य उच्चारले 
जातें. आमचें ““ मराठी भाषेचे वाकप्रचार, म्हणी, 
इ० ? हें पुस्तक लेखांक १६२३ पहा. सर 
घोड्या पाणी खोल मागें हट;पुढें धोका आहे.सर 
घोडया पाणी पी पुढें बेलाशक जा आणि आपर 
काम करून घे 

घोडी [म०' घोडा चे खी०] खो०* 
घोडा ह्या चतुष्पाद प्राण्याची ज्या. २ सारंगी, 
वीणा, इ०तंतुवाद्यांच्या तारा उंच राहाण्यासाठा 
काष्ठ, हस्तदंत ,इ० चा रचनाविदेष करतात ता 
३ बसावयाच्या पाटाला खालच्या बाजस जा 


आडवी दोन लांकडें मारलेला अत्ततात तीं प्रत्यक 


आडात: गंजवाल, ४ पखवाज उंच ठेवावयाप्ताठा 
घडवंचीसारखा लाकडाचा कांहा रचनाविशष 
५ गाड्यावर तृणादे आझें अधिक लादता याव 


म्हणून लाकडाचा रचनाविद्यष करतात तो ह. 
लझ़ जिचें अद्यापे झालें नाहो अशी मा 
ठया 


वयाची मुलगी, ७ पोरकट चाळे करणारी म 
वयाची मुलगी ( ल्न झालेलें असो [$० न्‌सो रीज 
८ तारवावर शौचास बसावयांच्या ती 
चोकट जी बाहेरच्या बाजूस टांगलेली अतत पीळ 
९ लाकूड सोयीनें तासतां किं० रंधता यावें म्हणून 
सुतार लोक तें लाकड घट्ट बस्ववावयापाठी जा 
ठोकळा तासणी पाडून तंथार करतात त 

घोडी मेळी ओझ्याने आणि दिंगरू 

हेलपाट-यानें घोडी ओझे ्कि० स्वार पाठी 


श्र 


घोडं ८२५ 


वरून वाहन नेत असतां तिचें लहान शिंगरू 
तिच्य़ा मागें जात असतें. यावरून वरील वाक्याचा 
अर्थ हा होतो. प्रत्यक्ष काम करणाराच्या तह- 
वासांत जो असतो त्याला काम न करतां सुद्धां 
[तितकेच किं ०वहुतेक तितकेच कष्ट होतात 
घोडे [ सं० धोटक; म० “ धोंडा पासून ] 
नन० १ ( लिंगविवक्षा नसतां ) घांडा ह्या 
जातीची व्याक्ते. २ खटारा गाडीच्या चाकटाचा 
दोन बाजूंची जो दोन लांब लाकडे तीं प्रत्येक. 
> मासे धरणारे कोळी चार भोपळे दोरीनें बांधून 
जो एक प्रकारचा तराफा करून त्यावर बसून 
पाण्यांत संचार करतात तो तराफा. & आपलें 
घोडे पुढ ढकलणे ( हाकणे [क० घालण 3) 
१ दुसऱ्याच्या कामांत खंड पाडून आपलं काम 
अगोदर करून घेण्याचा प्रयत्न करणें. २ दुस- 
ऱ्याच्या संभाषणांत लुब्रेपणानें मध्येंच तोंड घाळून 
आपले विचार त्याच्यावर लादण्याचा प्रयत्न करणें. 
-घोडें खाड भाडें नफा मिळवावयासाठीं म्हणून 
ञञो व्यवहार करावयाचा संकल्प केला असेल 
ऱ्यांत नफ्यापेक्षां खर्च आधेक होईल असा संभव 
असतां किं० नफा आणि खर्चे ह्यांची वरोवरी होत 
असतां हें वाक्य योजतात .एकाद्याचे घोडे थकण 
१ चालूं केलेलें काम अर्धवट करून तें सोडून 
देण्याइतकें थकणें; उ० रामभाऊ, तीन लाडू 
खाले नाहींत तोंच तुमचें धोडे थकले काँ काय ? 
व्या आणखी एक जोडी ! २ काहा हाता धंतलेला 
व्यवहार हानीसुळें पुढें चालावितां न येणें. माझें 
घोडे जाऊं द्या पुढें आपल्पोटेपणानें आपलें 
काम इतरांच्या कामांच्या अगोदर करूं पाहाणाराची 
निंदा ह्या वाक्याने केली जाते. एकाद्याचे घोडं 
मारणें त्याचें नुकतान करणें. तुझें घोडे कोठे 
अडले £ तुला कोठें अडचण आली ? तुझी गाति 
गोठे कुंठित झाली ? तूं कोठ अडलास ? गांडी- 
खालचे घोडे न० संसारानिवाहक उद्योग, धंदा, 
नोकरी, ३०. एकाचे हाती घोडे आणि दुस- 
याचे हातीं लगाम ज्या कामाची जवाबदारी 
दोन माणसांवर टाकलेला अतत म्हणून एकमंका- 
वर कोलाकोली करण्याला जागा असते आगि 
कोणीच तें काम करीत नाहीं ह्या कामाचें वर्णन 
करतांना हें वाक्य योजतात बिंगाराचे घोड | 
्ठ 


सन्य 


घाब 


४ 


तरवडीचा फोक दुसऱ्याचा पदार्थ कोणी चांगल्या 
रीतीनें वागवीत किं० वापरीत नाहीं. 

घोण स्त्री १पुष्कळ पायांचा एक क्षृद्र प्राणी. 
२ घर इ० च्या पाख्यांचा संधि; घराची काट- 
कोनांत मिळणारीं दोन पाखी जेथें मिळतात तेथें 
होणारा साधे किं० त्या संधीच्या ठिकाणीं घात- 
लेला वांता. २ दुंगणावर टेकून युडव्यांत डोकें 
घाळून वसणें ( शारीरिक किं० मानासिक दुःवा- 
मुळें मनुष्य अश्या संस्थानांत वसतो ). & घोण 
घालन बसणें दुःखाने युडध्यांत डोकें धालून 
वसणें. घोणवांसा पु० वर ' घोण ? चा दुसरा 
अर्थ पहा. [ सुस्त; मंद 

घोणश्शा वि० फोफशा आणि आळशी 

घोणस पु० एक प्रकारचा सर्प. मागे “* घणत? 
पहा. & घोणसकांडं न० एक वनस्पांतावशष; 
हें घोणसकांडें दिसण्यांत घोणसासारख असत 
घोणसें पडवळ न० पडवळाची एक जात, -हें 
पडवळ घोणसातारख्े दिसतें. 

घोणा [ सं० घोणनाक ] पु० दोन नाक- 
पुड्यांच्या मधल्या पडद्याचा वरचा भाग. & 
घोणा फुटणें धोण्याला धक्का लागून रकिं० उष्णादि 
कारणामुळे त्यांतून रक्त वाहाणें; कांदा हुंगल्याने हें 
रक्त थांबते. 

घोणाटणें स क्रे० मोठयानें ओरडून युरेंढोरे 
इ० ना हाकळून गोळा करणें. अ० क्रि० १ एके 
ठिकाणीं घों घों असा आवाज करून जमणे (माशा 
इ० ). २ डुरकाण्या करीत करीत एके ठिकार्णी 
जपणें ( युरंढोरें ) 

णाटा [ म० घोणाटणें ] पु० १ माशांचे 

घोंघावणें किं० घों घों अता आवाज करणें. २ 
पदार्थीचा घोटाळा किं० अस्ताव्यस्तपणा 

घोण्या पु० १ वर “ घोण , २ धोणवांला 6 
पहा. २ घोणवाश्ांवर किं० पाटिसावर धालतात 
ते नळे किं० ता नळ्यांचां कोले प्रत्येक 

घोंप पु० घड, युच्छ ( फळांचा ० फुलांचा) 

घोबे न० १ अल्प प्रयत्नाने ॥क० प्रयत्ना- 
शिवाय मिळालेला मोठा लाभ ( येणें, हातास 

गणे ). २ संप्तार चालविण्याला जरूर तो 
देसा कॅ० धान्य ३० देणारा यजमान , शेत, ३० 


घोस 


घोमेटी स्त्री ०, घोमेटें न० मागे * गोमेटी , * 
6 गोमेटें  पद्दा. [ विशेष. 
घोयरा पु० तरड्याच्या जातीचा एक प्राणि- 
घोर [| ल॑० ] वि० १ भर्यकर, २ गाढ 
( निद्रा ). पु० १ वीणा ३० कांस खर्ज स्वराची 
तार लावितात ती, किं० तींतून निघालेला स्वर. 
२ भयंकर राक्षस किं० कोणी प्राणी. ३ शृष्ट । 
माणूस किं० पदार्थ द्र असल्यामुळें त्याच्याबद्दल 
लागते ती उत्कंठा किं० होतें तें दुःख; उ० त्या 
पोराने आईचा घोर धेतला आहे. ४ कांही 
कार्यासैवैधाचा आरडाओरडा र्किं० गडवड, ५ 
मरणाच्या वेळीं घद्यांत चालते ती घरघर. ६ 
मोठा आक्रोश; रडारड; उ० आई मेली असें । 
कळतांच पोरांत्राळांनीं एकच घोर केला. & 
घोरंकार पु अ० व० अनेक प्रकारचे प्रयत्न; । 
एकाद्या कायीसाठीं केलेली प्रयत्नाची शिकस्त; 
उ० त्यानें घोरंकार करून धर बांधलें, असत्याचे 
विकार नसत्याचे घोरंकार ज्याच्याजवळ साधन- 
सामग्री आहे त्याचें कार्य सहज होऊन । 
जातें आगे ज्याच्याजवळ साधनसामम्री नाहो 
त्याला तें कार्य पार पाडण्याला फार कष्ट करावे 
लागतात. घोरवेळ स्त्री” १ अशुभ समय. २ 
करकरीत दुपार, किं० संध्याकाळ. 
 घोरड पु० मंद, भोळसर, सुस्त, किं० अव्य- 
वास्थत मनुष्य . 
घोरणे अ० 1० निद्रेच्या स्थितींत नाकांतून 
चालणाऱ्या श्वासोच्छवासानें शब्दविदोष करणें; 
उ० रामभाऊ घोरत पडले आहेत. & याय घोरे 
गोठा भरे, बेळ घोरे घनी मरे गोठयांत 
गाय घोरत पडली असतां तें आगामे वैभवाचें 
सूचक असतें आणे बैल घोरत पडला असतां ते 
आगामे अपकर्षाचें सूचक असतें. 
घोरंदर, घोरांदर वि० वर “ घोर * वि पहा. 
घोरपड स्त्री० ९ सरड्याच्या आकाराचा पण 
त्याच्याहून मोठा असा एक प्राणी. ह्याच्या कम- 
रेला दोरी बांधून तो किल्ल्याच्या तटावर फेकून 
दोरीने किल्ल्यावर प्राचीन काळीं शत्रू चढत 
य्य वि ची कें सैकटाची स्थाति; लचांड; 
*रे चासदायक माणूस .७णए॒व्हाययावर घोरपड 


येगे तो संकटांत किं० अडचणींत पडणें; त्याच्या- 
वर कांहा अरिष्ट युजरणें; त्याच्यावर कांही तरा 
हकनाहक तोहमती येणें. एकाद्यावर घोरपड 
आणणें त्याला संकटांत किं० पेचांत लोटणे. 

घोरबंद पु० खोगिराचा पुढचा बंद. 

घोरांटी स्त्री ० मरणार्‍्याचा वद्यांतील धरधर - 

घोळ पु० दोन डोंगरांमधील किं० दोन 
टेकड्यांच्या मधील खिंड. 

घोलांट सी०; न०, घोलांटी स्त्री० कोल्हांटी 
उडी; खालो डोकें आणि वर पाय ज्या उडात होतात, 
ती उडी.( मारणें, घेणें, टाकणें ).8 हनुमंत! पुढ 
( किं० मारुतीपुढें ) घोलांटी घेऊ नय आप- दू 
णाहून जो शेकडो पटीने युणवानू याच्या ग्य 
वढाई मारणें हा मूखपणा होय. अ 

घोलावणी स्त्री फसवणूक. य 

घोलाविणे स० क्रि० भुल्थापांनी फसाविणे . 

घोव पु० दादला; नवरा. घोवकरीण स्री 
वरा आहे अशी खी? 
१ कानडी गंडा' 
1 आणि त्माचे 
नातलग ( समुव्वयान ); सासरचें वडील माण. 

घोचकी [ म० घोव ] स्त्री० पुरॅषल; _. 
& घोवास नाहीं घोवकी आणि बायका करा 
दिदळकी नवऱ्याच्या अंगी पुरुषत्व नसल्यात 
त्याची बायको व्यभिचार करणारच. 

घोवदी पु० बाप्या; पुरुपमाणूस जा 

घोष [सं० ] पु० १ मेध,समुद्र ३चा ध्या" 
२ अध्ययन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा _ च्ागा 
घोकण्याचा आवाज, ३ आपला उददेश किं०१त याचि 
पुनःपुनः कथन, निवेदन , किं० उच्चारण (0८७४१ 
लावणें, घेणें, लागणें ). 

घोषण न०, घोषणा स््री०[ सं० ] ककी जी 
गोष्टींचा बोभाटा किं० प्रसिद्धि. २ एकादी ग 
वारंवार बोलून दाखविणें किं० सांगणें 

घोस [ सं० गुच्छ ] पु० घड! > प फगी 
फुले, इ० चौ विद्लेष प्रकारे केलेला त तारी 
&घोसबाळी स्त्री८ ज्या बाळीला मात्य घांस 
असतात ती. 'घोसदार वि० ज्याला घोस आहित. 
असा ( दागिना इ० ), 


घोस 


६२७ 


घोळणें 


घोस [फा० धोषाहू] पु०१ शिडाच्या काठीचा 
वुंध्याकडील प्रदेश. २ ज्या दिशकड्न वारा वहात 
आहे ती दिशा. ३ जल्मागीचा प्रवास; उ० सुंब- 
इच्या घोतात दहा रुपये पडतात. ४ वेभवाची 
स्थाते; उत्कषांचा कळसं; उ० तो भरघोसानें 
मेला. ५ विवक्षित स्थळीं गल्व्रताची एक फेरी 
किं खेप. वि० ठळक; ठसठक्ीत; धवघर्वात .& 
भरघोसलान, भरघोसानिश्शी, भरल्या घोसानें 
क्रि० वि० आवेशाने; तर्व शाक्ते खर्चेत आणि 
उत्साहाने; नेटानें आणि छार्ताठोकपणें; उ० ताना- 
जानें भरल्या घोसानिशीं तिंहगड घेतला; उ० मी 
तरुणपणी भरल्या घोसानें तीन मिनिटांत पर्वतीचा 
डोंगर चढत असें. [ यच्छ किं० गजरा . 
घोसा [ स॑० युच्छ ] पु० पुष्पांचा घोस किं ० 
घोसाळी स्थ्ी० एक वेल. 
घोसाळें न० घोसाळी नांवाच्या वेलाचें फळ ; 
या फळाची भाजी, भजा, इ० खाद्यपदार्थ केले 
जातात. & घोसाळ वेळ स्त्री एक प्रकारचा 
तांदूळ . [ घुळीत असते. 
घोळ स्थी० एक प्रकारची पालेभाजी, ही वुळ- 
गळ स्त्री० खाऱ्या पाण्यांतांल एका जातीचा 
मासा: हा तांबूस वर्णाचा अस्ततो 
घोळ [म० घोळणें] पु० १ चर्चा; वादविवाद 
( घालणें .); उ० ह्या शास््रार्थाविषयीं चार दिवस 
त्यांनीं घोळ घातला तेव्हा सिद्धांत ठरला .२गोंधळ 
टाळा; अडवणूक;३० ह्या वाघाने वाटेवर पुष्कळ- 
बेळ घोळ धातला पण शेवटीं तुका नाकानें त्याला 
गोर्ळा घाळून ठार केलें. २ लगबगीची हालचाल. 
&वाध्याच्या हातांत असते तें धातूचे वाच.५जिच्या 
एका टोकाला कोयंड्यांत अडकावलेली घुंगरे अस- 
तात अशी काठी जी रालीच्या वेळीं हिंडतांना 
हातांत घेतात; हिला “ घोळकाठी ? असेंही म्हण- 
तात. ६ अंगरख्याचा, परकराचा , झग्याचा , लग- 
ड्याचा, किं० धोतराचा घेर. ७ धान्य सूप ३० 
मध्ये घालन घोळलें असतां मार्गे जो त्याज्य अंश 
राहातो तो 
ळका [ म० धोळ ] पु० मलनुष्यांचा किं० 
पक्ष्यांचा किं० जनावरांचा अव्यवस्थित तसुदाय .२ 
गोंधळ; घोटाळा; गडबड 
[ळंकार, घाळांकार पु०१अव्यवस्था,गाधळ 


घोटाळा. २ उपद्रव; मनाची भांवावलेपणाची 
स्थिति. ३ लगवगीची हालचाल. 

घोळण [ म० घोळणें ] न० १ घोळण्यासाठां 
सुपांत धेतलेळे एका खेपेचे किं० एका वेळेचे धान्य 
इ०. २ धान्य इ० घोळण्याची क्रिया . 

घोळणा [ म० घोळणें ] पु० १ जोंवळे, 
वाजरी,इ० च्य लाह्या करतांना तीं धान्यें मडञ्यांत 
ढवळावयासाठीं जी टोकाला फडकों गुंडाळलेली 
काठी धेतात ती. २ भात चाळावयाची चाळण 
३ दोन नाकपुड्यांच्या मवला जो पडदा त्याचा 
आंतल्या टोकाकडचा भाग. ४ सोनाराचें एक 
आउत ठसा उठविण्याच्या कामाचें. 

घोळणें [मघोलणें] स्त्री ० घोळण्याची क्रिया . 

घोळणें [म० घोळणें] न० लाह्या करतांना धान्य 
ढवळावया'ची काठी. वर * घोळणा ' अर्थ १ पहा. 

घोळणें स० क्रि० १ धान्यादि पदार्थ सूप इ० 
मध्यें धाळून ते कांहीं विष्ट प्रकारें हालावणें,- 
त्या पदार्थांतील वारीक मोठे, हलके जड, आह्य 
अग्राह्य अंश वेंगळे वेगळे करण्यासाठी .२ दोन किं० 
अधिक पदार्थ ह्यांचें चांगळें मिश्रण व्हावयासाठीं 
ते ताट, परात,सूप ३० मध्यें धाळून हालविणें्क० 
ढवळणें; उ० वुंदीच्या लाडवाच्या कळ्या आतांच्या 
आतांच पाकांत घालून घोळल्या पाहिजेत; उ० 
पोळी तूपसाखरंत घोळून खा. ३ पदार्थ घासून 
गुळगुळीत करणें; उ० ह्या कुऱ्हाडीचा दांडा 
हाताला बोचतो, तो तासणीन चांगला घोळून 
काढला पाहिज. ४ दांडगाईनें पदार्थ वागविणें 
किं० त्याचा उपयोग करणें. ५ पत्ते, गंजीफा ३० 
एकमेकांत मिसळणं किं० त्यांची गलद करणें. 
६ चिंतनाचा ॥क० विचाराचा किं० चचेचा 
विषय करणें; उ० हा छोक मी एक प्रह्रभर मनांत 
घोळला तेव्हां त्याचा अर्थ मला लागला. ७ सतावणें; 
उपद्रविणें; उ० आमांशानें मला सहा महिने 
घो ळलें. ८ उल्टे सुलटे भाणे घुर्बादार प्रश्न एका- 
द्याला विचारणें,-सूत्य बाहेर काढण्यासाठी; उ० 
त्या चोराला आम्ही घोळघोळून घेतलें तेव्हां 
त्यानें चोरीचा तपशील सांगितला ! ९ एकाद्या 
कामांत वहिवाटलेला किं० अनुभवलेला असणें 
उ० त्या कामांत मी दोन वर्षे घोळलेला आई, मी 


नवशिका नव्हे. उ० हा घोडा दोन चार दिवस 


घोळ बोटवा 


घोळला म्हणजे बसावयाच्या तायांचा त) 
१० हातांनीं चोळवट्णें किं० इकडे तिकडे ठेवण 
कि० घेणे देणे इ प्रकारचे व्यवहार [कॅ० व्यापार 
३० हाती रुपये (किं० दागिने) धोळावयाच्या कामा 
ब्रामा[णिक कारकुनाची नेमणूक करावा लागत्ते 
११ वापरणे; उपयोगांत आणणें; उ० आज ह 
लुगडें तुम्हांला कडकडीतः वाटतें पण दोन चार 
वेळ घोळलें म्हणजे ते मऊ होइल. अ० क्र० 4 
कांहीं गोष्ट वारंवार मनांत येत असणें. २ वाह 
वाटींत येणें. ३ चोळवटल जाण € घाळून 
खोळून क्रि वि० १ वारंवार उलथ पाल्थ करून 
ईकिं० खालीं वर करून. २ अदलावदल करून 
आळीपाळीने; आल्ट्रून पालटून. ४ वाळण्याचा 
क्रिया वारंवार करून 
घोळ बोटवा [ म० घोळणें- वोट ] वि० १ 
छ॒क प्रकारचा गव्हला. २ लडवुड्या, 
घोळमाडणे स० क्रि अव्यवास्थित रीतीने 
किं० दांडगाईने ( पदार्थ, माणूस, जनावर ) 
बापरणें किं० उपभोगणें किं० कामाला योजणे. 
घोळसणें, घोळसावणें स० क्रि० १ ढवळणे. 
> कालविणें: मिश्रित करणें. ३ कोणेकास मारणें 
ईकिं० लोळविणें किं० घुकलणें. 
घोळांकार [ म० घोळणें ] पु० वर “ घोळं- 
कार पहा 
घोळाणा, घोलाणा पु० दोन नाकपुठ्यांच्या 
मधल्या पडद्याचा अगदीं आंतील वरचा भाग; 
ह्याला कांहीं डजा झाली असतां किं० उष्णादि 
रॅवेकारानें त्यांतून रक्त वाहं लागलें असतां त्याला 
८ घोळाणा फुटणें २ असें म्हणतात. 
खोळाणा [ म० घोळणें ] पु० अव्यवस्था; 
गोंधळ; घोटाळा 
घोस वि० १ गंभीर; खणखर्णात ( आवाज 
रकिं० स्वर ). २ ठसठशीत, जाडी ( दागिना 
कि०कांहीं पदार्थ), 
घ़ [ सं० ] वि० उपपद तत्पुरुष समासांत 
“ इन्‌ ? ह्या क्रियापदाचें “* घर? हें रूप होऊन 
त्याचे पुढें दिल्याप्रमाणें अर्थ होतात. मारणारा; 
इत्या करणारा; विः्वॅसिणारा; नाहींसा करणारा , 
(20 शा रोगघ्र म्ह० रोग हटविणारें; वातत्र 
विकार घालविणारें; पापघ़ म्ह० पापाचें 


' स्थातिनाहाी.तेंक, ख, ग, आणि ६ 


८२८ च्च 


निरसन करणारें; क्ृतव्च म्ह० दुसऱ्याने आपणावर 
। केठेहे उपकार मनांत न धेणारा;नियमत्च म्ह०निय- 
। माच उछ्वन करणारा; इ० ३० ३० 

व्या [ स० घेणें ] उ० वा० अ० हे पहा ! 

घ्राण [ सं० ] न० 2 वाल. २ वास घेण्याच 

द्रेय; नाक. ३ वास घेण्याची क्रिया; हंगणें. & 
घ्राणतपंण वि० नाकाला सुखदायक; सुगंधित 
। घाणेन्द्रिय न० पदार्थांचा वास ग्रहण करणार 
इंद्रिय; नाक 


घेतलेले. 


(त 


ढः संस्कृत व्यंउनमालेतील दे पांचवे व्यंजन 
। समजले जातें. ह्या अक्षराला संस्क्रतांत स्वत अव 
| ह्या चार 


अक्षरांच्या मागचा अनुस्वार दाखविण्याताठां 


। लिहिलें जातें. संस्कृतांतून मराठात घेतलेल्या 


शब्दांतील अनस्वार दाखवितांना कथा कधीं ड 
अक्षर लिहिलें जातें; उ० अडूक, अड, २० 


>> 


च्च 


च मराठी व्यंजनंमाळेंतील सहावे व्यंजन. हया 
अक्षराचा संस्कृतांत नेहेमी तालव्य उच्चार 
मराठोंत कर्षा कधीं ताल्व्य(चार ,चिक्रू,३०)आर 
कधीं कधीं दंततालव्य (चमचा ;वहूंकडे,इ०)असता 
हे दोन्ही प्रकारचे च लिहिण्यांत आणि छापर्ण्यात 
भिन्न प्रकारे दाखविले जात नाहींत 

ऱ्च अव्यय कांहीं अथोचा निश्चय , खार्त्रा / 
अन्यव्यावतैन इ० चें दर्शक अव्यय आहेः २० 
तुम्हीच या म्हणजे तुम्ही या, दुसऱ्या कोणास 
पाठवूं नका;उ० तुम्ही याच म्हणजे तुम्दी आल्या” 
शिवाय राहूं नका; उ० मी जेवतांच येतों म्ह० 
दुसरे कांहीं न करतां येतों; उ० पढलेल्या यंथाची 
पुष्कळ दिवसांत उजळणी केली नसली तर तो 
नवा नवासाच वाटतो. 


घ्रात [ खँ० घ्राऱ्च्हुंगणें | वि० हुंगलेलें; वात.- 


चड ६२९९ 


चई, चाई स्त्री० ज्याच्या योगाने केस झड- 
तात असा एक रोग ( क्रि० लागणें ). 

चईन, चैन स्त्री०, न० मनाला वाटते ती 
स्वस्थता; आरामाची स्थाते; उ० मी मुंबईस 
राहाणारा मनुष्य; मला ह्या तुमच्या खेडगांवांत चैन 
पडत नाहीं; उ० येथें तुला चैन पडतं काय ? 

चक पु० १ वचक, दरारा; उ० त्या मामलत- 
दारानें ती चोरांची टोळी हुडकून काहून प्रत्ये- 
काला जवर ज्ातन केलें त्यावरोवर त्याचा सर्व 
रयतेवर चक वसला. २ परिपाठ; पाळावयाची 
शिस्त किं नियम; उ० ह्या कुढेबांतील सर्व माण- 
सांचा असा चक आहे काँ प्रातःखान केल्या- 
शिवाय कोणी घराच्या बाहेर पडत नाहीं. २ 
कांहीं गोष्ट करण्याविषयी किं० न करण्याविषयी 
सर्व व्यक्तींचे ऐकमत्य; उ० सर्वे गांवकर्‍यांचा चक 
असल्यावर सरकारचाही जोरा चालत नाहीं. ४ 
यजमानानें नोकरात घालून दिलेली वर्तनपद्धाते; 
उ० तुमच्या नोकराला नित्य नवें सांग नका; 
त्याला एक चक बांधून द्या आणि त्याप्रमाणें त्याला 
वागावयाला भाग पाडा .५ एकाद्या इसमाकडे कसा- 
वयाला दिलेली जमीन. ६ जमीनीचा लांबपर्यंत 
पसरलेला विस्तार. [( येणें; ठेवणें ) . 

चक [ इं० चेकू ] पु० ताकौद; सूचना;वचक 

चचकचक स्त्री० चकाकी. क्रि वि० १ ल्ख- 
लल्लत. २ चकचक अस्ता आवाज करून ( कुत्रे 
पाणी पितांना करतें तसा ). 

चचकचकणें अ० क्रि झळकणें; लकाकणें. 

ववकचकाट पु० लखाखी; चकाको; लख- 
लष्ाट. 

चचकचकानणें स० क्रि १ डोळ्यांपुढे चक्क 
होईल अशा प्रकारें एकाद्याच्या कानशिलावर 
चपराक मारणें. रवानरानें चकू चक्‌ असा वनी 
करणें. [ झळाट, 

चकचकी स्री? लख्ाखी; प्रकाशाचा झळ- 

चकचकीत वि? ९ झळकणारा;चकाकणारा. 


२ स्वच्छ; निर्मळ ( वक्ष, आरसा, घासलेलें 


घातूचे भांडे, इ० ). 
चकचूर ए०, 
चकट [. स? 

खोडी ( दारू पिण्याची, 


न० श्रांतपणा; थकवा . 
वचटक ] स्त्री कांहों वाईट 
विडी ओढण्याची, 


चकदा 


सुपारी खाण्याची). - [गठ्ठा किं०समुदाय. 

चकडी स्त्री> आठ ठाणांचा किं० सणंगांचा 

चकणा वि ० तिरवा ( डोळा ) किं० तिरव्या 
डोळ्याचा ( इसम ). 

चकणी स्त्री० पैसे, कवड्या, इ० चे खेळांत 
जी चकण्याची पाळी येते ती. 

चकणें अ० .क्रि? २ वाह्यसोंदर्य, चकाकी » 
थाटमाट, इ० पाहून फसणें किं० संभ्रान्त होणें; 
भूल पडून फसणें. २ एकाधाच्या गोड गोड थापांनीं 
फसविला जाणें. ३ भलत्याच मार्गाकडे जाणें. ४ 
लपंडाव वगैरे खेळांत गडी उजवण्यासाठो हातावर 
हात मारणें.५पैसे, कवड्या इ०च्या खेळांत आरंभीं 
खळीमध्यें पैसा इ० टाकणें. 

चकती [ सं० चक्र ] स्त्री> १ धातूचा 
पत्रा, कागद, चामडे, ३० चा लहान ( प्रायः 
वाटोळा ) तुकडा. २ केळें, पेरू, वांगे, इ०्चा 
विर्ळानें किं० सुरीने कापून काढलेला . तुकडा 
( जो, अर्थांत वाटोळा असतो ). २३ पदार्थाला 
चिकटावलेला कागद इ०चा तुकडा ,-ज्यावर त्या 
पदार्थांचें वर्णन इ० रूप माहिती लिहिलेली असते, 
४ लहानसें पत्र, चिट्टी, ३०. ५ कोणताही पातळ 
आणि वाटोळा पदार्थ, 

चकंदळ, चकांदळ न० १ गजकर्ण, नायटा, 
इ०मुळें शरीराच्या त्वचेवर जें वाटोळे आणि 
त्वचेहून वेगळ्या रंगाचें चिन्ह उमटते तें. २ 
भिंतींच्या गिलाव्याचा ढपला उडाल्यामुळें किं० 
जमीनीःचा पोपडा निघाल्यामुळे जें वाटोळें चिन्ह 
किं० जो वाटोळा खळगा होतो तो. ३ प्राण्याच्या 
शरीरावर रट्टा बसल्याने भिन्न वर्णांची त्वचा 
होते ती. ४ जेथें पेरलेली बीजे रुजली नाहींत तो 
शेताचा भाग. ५ हिशेब, व्यवहार, इ०मध्यें 
मारलेळे पैसे. ६ अन्नादि सामम्रीचा उडविलेला 
फन्ना. ७ मालमत्ता, जिंदगी इ०ची उधळपट्टी. ८ 
माणसांचा थवा . 

चचकदळ न० केळें, पेरू, वांगे, इ०चा काप 
( अर्थात्‌ जो चक्राकार असतो ). 

चकदळी स्त्री० १ ल्हान आकाराची भाकरी 
किं० पोळी. रवांगे, भोपळा ,इ० चा वाटोळा काप, 

चकदा पु" ९ वाटोळा डाग किं० ठिपका 


चकनचूर ६३० चकाटणे 


_________-----.टपपपपपकररसशाशिशरशशशिशिशिशिशिणशण0ण 


( ल्रचेवर उमट्ळेला ). २ पदार्थाचा उडालेला विण्याची जागा; कोतवालचावडी. ६ सराफकट्टा- 
कळपा ( निवे, काढणें, तोडणें ). । ७ भिकारी लोक जेश्र जमतात आणि जेथं परा- 
चकनचूर [ हिं चकनाचूर ] पु० ९ पदा- पक्रारी इसम त्यांना निक्षा घालतात ती जागा 
थीची नासाडी किं० सत्यानाश; पदार्थांचा चुरा. । रकिं० अशा जागीं घातलेली भिक्षा किं० अश्या 
२ दमलेपणाची स्थात रकिं० भावना. । भिक्षेसाठों भिकाऱ्यांचें गोळा होणे, 
चकनाचूर [ हिं चकनाचूर ] वि० १ | चकली [सं० चक्र] स्त्री० तांब्रे इ० धातूच्या 
«दमलेला; अत्यन्त थकलेला; श्रमांदकांनीं अधंमेला । पत्र्याची चकती किं० वाटोळा तुकडा . 
झालेला. २ फुटून तुटून छिन्नमित्न झालेला | चकली [ सं० चक्र ] स्त्री० तांदूळ आणि 
( कांहीं पदार्थ ). त ___ । उडीद ह्यांच्या पिठांत लोणी, मोठ, हिंग, जिरे, 
चचकनामा पु० गांवच्या जमीर्नींच्या तपशील- | तिखट, मीठ, ३० पदाथ घालून सर्व द्रव्यें चांगलीं 
वार माहितीचे पत्रक. काडवून तें पीठ सांच्यांत धाळून चेपून त्याचा 
चचकपक वि नीटनेटका: झुळझुळीत, स्वच्छ | जिल्बीसारखों वेटोळां करून कढईत उ:.न अ उत 
( वलन, स्थळ, माणूस, इ० ). स्थ्री० कांहीं काम । करतात तें खार्यीवशेप. 
करण्यांत तरतरी किं० तछखपणा, चकलटय़रा पु० शहराच्या चकल्यावर म्ह? 
'चकबंदी स्त्री? १ जमीनीच्या म गा इ०€्प चत्राट्यावर अत्ततो तो चौकीदार . 
यज किं० वर्णन. २ जमीनीवर घ्यावयाच्या  चक्तवा पु०१ महागिरी चालविणारे कोळी ३० 
ताऱ्याची आकारणी, गता ही कवलें मारतेसमयो गाणें गातात तें. २ क्क” 
 चकसूळ [ सं० चिता मूठ] खी० ( | बाक पक्षी 
७0 1. 
क पुना कक केत, | क्रे०श्भुळावेगें; थापताजीनें फततविगे.रधोटाळय़ा/ 
विस्मत [० संभ्रान्त झालेला: माणूस ). 
चकमक स्त्री» १ ठिणगी पाढावयासाठा 


घाले किं ०भलतीच गोष्ट करावयाला लॉवर 
गारेवर ज्या पोलादी पट्टीचा आघात करतात ती. 


&2 
चकल्षणें [ स० चव--कसणें ] अ? क्रि० 
२ ती पट्टी आणे ती गार यांची जोडी. ३ युद्ध , 
कलह, मारामारी ( उडणें, झडणे, इ० ) . 


क वर व. ऱ्या ट्‌ ळे 
एकाद्या पदार्थांची गोडी किं०. लञ्जत कुच 
चचकमकणें अ० क्रि० चकचकणें; झळकणें . 


ती मिळविण्यासाठों पुनः पुनः झटणे. 
चकरणें स० क्रि बहाल, चिरा, इ० जड 


, दा- 
चकळ [ सं० शकलन्त्तुकडा ] न? मळ 
र्थांचा कापून क्रि तोडून काढलेडा १० न 


अााममााममकन्यविकहनवाकेशिळाकनमाळळळामळेडण्याजानमी ला का पका 


पदार्थ विवक्षित अगार्ने बसवावयासाठो तो । लेला तुकडा , ना 

युक्तीने फिराविणें किं ० वळविणें किं० सरकावणें. चचकळी खी ० रक्त, दूध, चीक, ३०ची उडा” 
चकरदूंड [ सै० चक्रपदण्ड ] पु० ताल- | लेली चिळकांडी . [ ल्खळख'* 

मोंत करावयाचा व्यायामाचा एक प्रकार. चकाकर्णे अ० क्रि झळकणें, चमकण? 
चकरमकर [हिं०] स्त्री० १ युक्त्या, लबाड्या , चकाकी [ म० चकाकणें ] स्त्री० चतक 


डावयेच. २ खोट्या सबबी; टोलवाटोलवी, ३ । झकझगाट; तेज; प्रभा; चकचकातपणा 


नलवडे वाटाहती ह्लांचा 
वरुंडी. &चकर मकर पाहाणें धावरलेल्या । चकाचकी स्त्री० ९ तरवारी ६० 'हेलारा 
नजरेनं पाहाणे; भयाची नजर इतस्ततः: फेकणे . न्चकचकाट किं० एकावर एक आपद्रन वव 


_ चकला [ हिं० चकला; सं० चक्र ] पु० १ । खणल्णणाट, 
देशांतील अनेक परगण्यांचा गट, २ शाद्रांतील 
महा किं० चवाठा. ३ शहराची पेठ. 
४ गभेसुती असून उणाख असें एक वस्त्रविशेष . 
“५ शहराच्या विरशेष्ट भागांतील खटले चाल- 


२ वाद, भांडण, बोलांचाही 
( झडणे, उडणें ). 
चकाचूर, चक्काचूर वर * चकनाचूर ' क 
चकाटणें, चाकाटणें अ० क्रि ९ दिप. 
चकित होणें. २ गोंधळणे , 


धा 


चकास्या 


९३१ 


चक्र 


2 का-कदस्काक्व्च्नच्चाााचा 


चकाट्या स्री अ० व०-वायफळ गप्पागोष्टी 
« पिरणें, मारणें ). 
चकाणा, चकणा वि० तिरळा (डोळा) किं० 
पतिरळ्या डोळ्याचा ( इसम ). 
ववकांदळ, चकांदळा वर “ चकंदळ? पहा . 
चकाभूल [म० चक--भूल] स्थ्ची० घावरयुंडी 
चकार [ म० च-कार; च हें अक्षर ] पु० 
कांहीं अक्षरसुद्धां ( अकरणरूपी प्रयोग ); उ० मी 
तेव्हां चकार बोललो नाही. ह्याच अर्थानें “ चकार 
शब्द हा शब्द योजला जातो. 
ववकार पु०, चकारी स्री० ( म० चवली? 
क्रें० “चवल? ह्या शब्दाचें पहिलें अक्षर च यावरून] 
दोन आणे किंमर्ताचे नाणें; चवली; वव्वल, 
भिक्षुकांच्या भावेंत राम म्ह० रुपाया; सीताबाई 
म्ह० आधिली किं० अर्धा रुपाया; चकारी बिं० 
चकार म्ह० दोन आणे; पकारी ,पकार म्ह०पावली. 
चकारविल्हा [ म० च हें अक्षर--झ०विला- 
हयाह ( वर्ग ) ] पु० चकारानें सुरूं होणाऱ्या 
'व्दांच्या वर्गातील इसम म्ह० चोर, चहाड, 
'चिक्क, चिंदळ ( म्ह० शिंदळ ); विशेषतः चहाड- 
खोर माणूस; उ० रंगाचार्य हा इसम चकार- 
'विल्ह्यांपैकी आहे ! 
चकार शद वर “ चकार मध्यें पहा. 
वकारा [ वर ' चकार ? पहा ] पु० दोन 
आण्यांचें नाणें; चवली; चव्वल. 
ववकारी [व ' चकारविल्हा ? पहा ] स्त्री० 
चहाडी; चहाडी करण्याचा थँदा किं० खोडी . 
चचकारी [ सं० चक्र; स० चाक ] स्त्रा० १ 
गाडीच्या चाकाची रस्त्याच्या धुळीवर किं० 
चिखलांत उभटलेली रेषा. २ गाडीचें वळण 
वेगें ); उ० अडचणीच्या जागेंत चकारी घेऊं 
नये, पैस जागा पाहून घे. ३ गाडी रस्यांत वळ- 
विण्याच्या सोयीचा जो प्रदेश केलेला अस्ततो तो. 
चाकित [ लं० ] 'वि० १ भ्यालेला; धावलून 
-स्तव्ध झालेला . २ गोंधळलेला . 
चकीर [ सं? चक्र ] न० मुलांचे. खळा- 
वयाचे चक्र, 
चकोत्रा [हिं०]पु० एक झाड किं०त्याचें फळ. 
व्वकोंदळ पु०, न०, चकोदळा पु० मागें 
& न्चकंदळ, ' ' चेकदळ ? पहा, 


चकोर [ सं०] पु० एक पक्षी,- जो चंद्र- 
किरणांवर उपजीविका करतो असा कावितमय आहे. 

चक्क वि० १ लखललीत; चकचकोत. २ 
स्वच्छ. २ आश्चयांनें चकित झालेला; उ० लाख 
रुपयांचा तेथें ढीग पाहातांच मी चक झालों ! न० 
डोळे दिपावयाजोगें जें तेजाचें आकस्मिक स्फुरण 
तें; उ० प्रथम चक झालें आणि लागली-च वीज 
पडली. & चक्ककन, चक्कर, 'चक्कदिश्शीं क्रि 
वि० चक्क होऊन, चकचकाट होऊत. 

चक्कर [ सं० चक्र ] न० १ मुलांचे खळाव- 
याचें चाक. २ वतुळ, ३ पटांगणांतील घोडदौडी- 
घताठो केलेला रस्ता .४वागेतील वर्तुळाकार पायवाट. 
८ इमारतीचुना मळावयापताठी दगडी चाकाच्या 
फेशसाठी खणळेला असतो तो चर. ६ फेरा; फेरी; 
हेलपाटा, न०, स्थी० भोंवळ, घेरी, ( पित्तादि- 
कारणामुळें येते ती).8चक्कर मारून येणें १ फेरी 
करून येणें; एकाद्या ठिकाणापर्यंत कांहीं कार्मा- 
साठी जाऊन येणें. २ पाय मोकळे करण्यासाठी 
किं०हवा खाण्यासाठी फिरून येणे.घोडा चक्करावर 
घरणें घोड्याला मंडळाकार फिरावयाला लावणें. 

चक्का पु० १सुरीनें कापावयाजोगें घट्ट दहीं. 
सुग्रास भोजन (दुसर्‍याच्या घरॉ मिळालेले ); उ० 
आज कोणीकडे चक्का झोडला भटजीबोवांनीं ? & 
चक्का दहीं न० सुर्राने कापतां येईल इतके वट्ट 
द्हॉ. 

चक्की [ सं० चक्र ] स््री० १जांतें.रवाऱ्याच्या 
क्रें० पाण्याच्या प्रवाहाच्या जोरानें चाल्णारें 
यंत्र: उ० पवनचक्की , पाणचक्की . 

चक्क [ सं०] त० १ गाडीचें चाक. २ श्री- 
विष्णूचें चक्राकार आयुर्धाविशष; सुदर्शन. २ बोटां- 
भोंवतीं गरगर फिरवून शत्रूवर फेकावयाचें एक 
वतुळाकार शत्त्न. ४ मुलांचे खेळावयाचें वाटोळे 
कडे. ५ बोटाच्या टोकावर असतात ल्या कांहों 
विशिष्ट सरणीच्या रेषा समुच्चयाने. ६ टोळी; 
सैन्याचे एक पथक. ७ मंडळींचा जमाव. ८ प्रदेश; 
देशाचा विशिष्ट भाग किं० परगणा; राष्ट; प्रांत; 
जिल्हा. ९ वडा हें खाद्य ( भिक्षुकांच्या भाषेंत ). 
१० कुंभाराचे चाक.११तेल्याचा घाणा ,१२ वतुळ . 
१३ सूर्यमंडळ, १४ पाण्यांतील भोंवरा . १५ सैन्य . 
१६ सैन्याची कांहीं विशिष्ट रचना, १७ शरी- 


चक्री 


३२ 


ऱचगदा 


रांतील हृदय, नाभि इ० जीं प्राणस्थानें तीं प्रत्येक . 
१८कोष्टयाच्या मागाच्या कमाळकाठीच्या टोकाला 
असतात तां चाके किं० कप्प्या प्रत्येक.१९ ज्योंत- 
ष्याची फळें व्तेविण्यासाठीं काढतात ती आक्कात. 
२० संवत्सराद्यातमक काळ. २१ ( लाक्षांणक ) 
संसार. २२ पाठीस लागलेलें लचांड; शुछकाष्ट, 
&&चक्रान्त पु० १एकाद्या माणसाविरुद्ध [कॅ० सैस्थे- 
विरुद्ध केलेला कट कें« रत्चिलेला व्यूह. 
२ कोणा माणसाचें नुकसान करण्यासाठों केलेल्या 
ल्वाड्या , उठविलेल्या कंड्या , किं० सांगितलेल्या 
चहाड्या , समुच्चयाने .& चक्रवाक पुठपाक्षिविशेष. 
चक्रवती पु० सार्वभौम राजा. वि श्रेष्ठ. 
चक्तदेंड पु० तालमींतील एक व्यायामाचा प्रकार. 
वचक्रभेद पु० कांदी ल्व्राडीची युक्ति किं०हिकमत. 
चक्रवाढ व्याज न०, चक्रव्रद्धि स्त्री सुदर्ता- 
मुदर्ताचें व्याज त्या वेळच्या मुदलांत मिळवून तें 
सुदल धरून त्याचेवर व्याज आकारणे ह्या सर- 


णाने झालेलें व्याज, चक्रवात पु “वाटोळ्या गर्तानें । 


फिरणारा वारा. चक्रवाल पु० १ क्षितिज, डं 
पृथ्वीला वेष्टिणारें पर्वतांचे वुंळ, चक्रवेला स्त्री ० 
ज्या वेळां आरंभिलेलें कार्य रेंगाळत चालते अशी 
वेळ. चक्रव्यूह, *चक्रविभू, चक्रविहू पु १ 
सेन्याची कांहीं एका विशिष्ट प्रकारची मांडणी. २ 
एकाद्या माणसाविरुद्ध रचिलला कट. चक्रांक्रित, 
चक्रांगीत पु० १ एक प्रकारचा दगड, - ज्याची 
पूजा करतात. २ देवीचे वण ज्याच्या अंगावर 
आहेत अत्ता माणूस. चक्रावळ स्त्री० २ चक्रवाढ 
व्याज. २ घोड्याच्या अंगावरील केश्यांचा कांहीं 
विशिष्ट आकाराचा भोंवरा; हें घोड्याचे अद्युभ 
चिन्ह मानलें जातें. 
चक्री [ सं० चक्र ] स्त्री5 १ अनेक समान- 
लील माणसे एकत्र जमून आळीपार्ळानें गायन श्‍ 
पुराणवाचन, इ० रूप जो समारंभ करतात तो. 
२ पार्गोट्याच्या विनीवर चक्राकार पट्टया एकावर 
एक वसवून करतात ती रचना; पागोट्याच्या 
केळ्याच्या वरचा आणि कोकीच्या खालचा नो 
वतुळाकार भाग तो. २ मुलांचें खेळावयाचें 
वतुळाकार कडें, ४ मुलांची खेळावयाची लाकडी 
गो शाजिच्या परिघावर खाचणी असून 
दोरीवर ती तबकडी हाताच्या खुर्बीदार 


। 


झटकयानें वर चढते आणि खालीं उतरते. ५ 
पागोट्यावर खोचावयाचा तुरा. ६ (लाक्षणिक) 
माते; अक्कल, & एकाद्याची चक्री उडविणे 
त्यार्चा हुज्यो करणें; त्याची फजीती करणे- 
एकाद्याची चक्री गुंगाविणें ( किंठ उतरण ) 
व्याला घोटाळयांत घालणें; त्याला संभ्रान्त करण; 
त्याला प्रेचांत किं अडचणींत पाडणे. त्याची 
चक्री गुंग झाली त्याला कांदीं सुचेनासें झालें; तो 
संभ्रान्त झाला; अडचणींतून कर्से मोकळें व्हावे 
हें त्याला समजेना . चक्री फिरविणें मारामारीला 
रकिं० भांडणाला सिद्ध होणें. 'चक्रीदार वि० 
ज्याची चक्री ( अर्थ २ पहा ) सुंदर आहे असे 
( पागोटे), 

चखोट [ म? चोखट ] वि» १ चांगला; 
मनोहर. २ शुद्ध; विन भेसळीचा. 

चंग [ फा० ] पु० ? दातांत धरून वाजवा- 
वयाचें एक पोलादी वाद्य, २ वावडी उडतांना वय 
फरफर वाजावी म्हणून तिला कागद क रो 
लावतात तो.३ गॅजिफांच्या आठ रंगांतील बल 
वि० वुद्धिमान्‌; तछख; टद्यार क 
कांचनी गंजिफा स्त्री? अ० व० च म: वी 
वरात, कुमाश, ताज, युलाम, रूप, रामशर्‌ वल्या 
आठ वाज ज्यांच्या संचांत असतात अश्या &” ह 
बयाच्या गेजिफा; दुसऱ्या प्रकारच्या गौजेफान 
*दद्यावतारी गंजिफा म्हणतात. चंगळ खट? 
चंगचिलत,चंर्गांचलछत ,चंगव्चिछ्द /चंगचिल्ा ू 
चंगचल्ी खी ०गंजिफांच्या खेळांतील पारिभापर' 
शब्दविदेष: गंजिफांच्या खेळामध्ये शे | दोघांच, 
शब्दविद्ेप; गंजिफांच्या खेळामध्ये रावटा “. _ 
दोन रंग राहिले असतां एक पान उतताण पडाव 
म्हणून दोन पानें जुळून वर उडविणे. 

चगडग स्त्री ९ घाडसाचा सोंदा [१० व्यतर 
हार. २ हिशेब, जंमांखर्च, ३० मधील अव्यवस्था 
किं० गोंधळ, चगडग्या वि० व्यापारांत धाडी 
साचे सौदे करणारा , धी 

चगण्या स्त्री» अ० व० नखर 
लावणें, जडणें ३० ). व 

चगदळ, चगदाळ (-ळे) न०, चंगदळा 
स्त्री मागें : चकदळ, ? ' चकदळी ? पहा. 

चगदा ,चकदा पु०१वाटोळा तुकडा .२ ठिगळ 
३ तोडून काढलेला तुकडा ऑकिं० भाग किं० अरा- 


( करणें कू 


चंगळ 


६२१२३ चेट 


चंगळ, चंगाळी, चंगळी, चंगळपट्टी; 
चंगळवटी स्त्री० ९ खाधें, पेये, साधनसामय़री , 
पर्जन्य, पाणी, इ० ची सम्रृद्धि किं० वैपुल्य. २ 
वैभवशाली स्थित. ३ तापते 

चंगा [ इं०] वि० ९ शुद; चांगलें. २ 
निकोप. २ रुचकर; स्वादिष्ट; उ० आजची अळ- 
वाची भाजी वहुत चंगा झाली होती .&मनरमे चंगा 
तो कथोटसें गंगा, मन असे चंगा तर काथाटी- 
तच गंगा मन तप्त आणि समाधानी आणि 
शांत असल्यावर सुखाची सर्व साधने आपल्या- 
जवळ असल्याप्रमा्णेच होत 

चंगाराणी स्त्री १ 
एक पारिभाषिक शब्द 
मुलगी किं० कोणीही स्ती 

चंगाळ,चैंगाळें न० घोड्याच्या किं० बेलाच्या 
गळ्यांत रकिं० गाडीभोवतीं घालतात ती घुंगरांची 
माळ, 

चंगाळ (-ळी) स्त्री वर “ चंगळ ? पहा. 

चंगी, चंगीभंगी पु० दारू, गांजा, भांग, 
अफू, ३० व्यसनांना आसक्त; व्यसना 

चघळ पु०, न० गुरांनी अधेवट चघळून 
टाकन दिलेलें गवत, कडवा, ६० ॥1वे० १ ज्यास 
तार्टतंत्र नाहीं किं० जें पाणचट [कि० चटोर कि ० 
नीरस आणि वायफळ असें ( भाषण ) किं० अस 
भाषण करणारा ( माणूस ). २ सईल 
किं लापट ( खिळा, खिन्याच भाक, 
कडी, कोयंडा, इ० ). ७ चघळबघळ उु० 
सत्री०, न? १ अर्धवट चावून युरांनो टाकून 
दिलेलें गवत, इ०. २ पाचकळपणाचे भाषण 

चघळणे स० क्रि० पदार्थ दाताना न चावतो 
डांत धरून त्याचा अंश लाळेत मिसेळेह तेवढा 


गंजिफांच्या ळातील 
( प्रेमानें ) लाडका 


[गळण, 
चच [ सं० चंखुरर्‍च्छुशार, 'नघुण ] वि० 
तछल्य: हुशार; धूत. ३० विकत घ्यावयाचा जो 
पदार्थ त्याची परीक्षा , पारख किं० निवड 
चचणें अ० क्रि मरण. चच करण अ० 
क्रे० मरणे [३ धरस्तोड करणारा 
चंचल [सं०] वि० १ हलणारा, २ आस्थर 
चंचला [ सं० ] स्री० १ वीज, २ ल्ह््मा 
चचविणे स० क्रि? १ एकादयाचा प्राण धेणे 


त्याला ठार मारणें (युप्तपणें). २ एकाद्याचा सत्या- 
नास करणें ( युंप्त रीतीनें ). 

वैचा स्री० १ गवत किं० पेंढा चिरयुटाच्या 
पिशर्वांत भरून त्याला माणसाचा आकार देऊन 
शेतांत उभा करतात तों ( पद्युपक्ष्यांना भिव- 
विण्यासाठों ); घुजगावणें. २ रोड आणि अशक्त 
माणूस ,-ज्याचे हातपाय ठुजगावण्याच्या गात्रा- 
प्रमाणें लडवडत अतततात. [इशार, पूत. 

चंचिबाग (-ज), चंचुबाग वि० तछख, 

चैची स्त्री० २ पिशवी; घड्याळ, चष्मा इ०्चे 
घर. २ पानें, सुपारी, कात, चुन्याची डवी, 
वेलदोडे, लवंगा इ० विड्याच्या सामानासाठों 
केलेली असते ती पिदावी,-जिचे कप्पे एकापेक्षां. 
एक अधिक खोल केलेले अस्ततात 

चंचु [ सं० ] स्थी० चोच. &चंचुपुट पु०- 
मिट्लेली चाच. चंचुप्रवश पु० १ फलादिकांत 
चचचा प्रवेश रकिं० शिरकाव. २ ( लाक्षणिक ) 
थोडासा शिरकाव. चंचुप्रवेश्यान्मुसलप्रचेरा: 
पु० चोंच शि रकावण्यापुरती जागा मिळाली! 
म्हणजे पुढें मुसळ शिरकावण्याइतकी जागा करून 
घेतां येते; प्रथम थोडासा अवकाश मिळाला 
म्हणजे तेवढ्याच्या जोरावर ज्यास्ती जागा मिळ- 
वितां येते. [ पहा. 

चचोर, चचोरी पुढें * चिचोर, ! “चिचोरी? 

चच2 श्ली० १ गोडी, लज्जत, तलफ (तंबाखूची 
सुपारीची , दारू पिण्याची ३०) (लागण) .२ चुना 
रंग, इ०्चा थर (देण ) 

चट क्रि० वि० पूणपणे; सवयैव. वि० तवे; 
एकूण एक; दरोबस्त; उ० चट आंब्रे नासले; उ० 
चट माणष्तें यात्रेस गेलीं 

चट पु० (तालव्य उच्चार) श्राद्धवि्धामध्ये खरे 
ब्राह्मण जेवू घालण्याची ऐपत नसली म्हणजे 
दर्भांच्या काड्या ब्राह्मण कहपून त्यांना जेवू 
घालतात; ह्या ब्राह्मणांच्या पुढें ल्हान ल्हान पान 
ठेवून त्यांवर स्वयंपाकांतील तर्व पदार्थ थोंडथोडे 
वाढलेले असतात;हे जे दरभब्राह्मण त्यांना चट*म्हण- 
तात. & चटश्राद्ध न० चटावर केलेला श्राद्धावाधि 

चटई स्री० रि १] इ०्च्या पातोंची केलली 
आंधरी. 8 चटडचा वाक स्थ्रा० चटइच्या 


नचटक द्‌ 


२ 


इंवेणीची वाक ( स्त्रियांचा कोपराशीं घालावयाचा 
एक दागिना ) 
चटक [ हिं० ] स्त्री” १ एकाद्या पदार्थांची 
गोडी किं० लज्जत; एकाद्या पदार्थांचे व्यसन 
९ लागणें, जडणें ). २ बोलण्यांत [किं० चालण्यात 
के० दुसर्‍या कोणत्याही हालचालांत जडलेला 
जी वाईट सवय ती; उ० याला बोलतांना “ काय 
समजलांत ? ? असें वारंवार म्हणावयाची चटक 
लागली आहे ( क्रि? लागण, जडण 9. €&चटक 
चांद(-दि-)णी स्त्री० स्वरूपाने सुंदर असून 
दोगारचेष्टांना प्रेक्षकांना मोदविणारा ला. चटक 
र्‍चांदणें न०पांडरें शुभ्र चांदर्णे; पिठासारख चादण 
र्‍चटकणी, चटक्ाणी स्त्री० हाताने मारलेला 
ऱचापटी. [ झपाट्यानं; तात्रडताव 
चटकन ,चटकर, चटदिशी क्रि व० त्व(न; 
चटक [ सं० ] पु० चिमर्णा, &चटकपाक 
'यु० चिमण्यांचा पाक किं० कांही ओषधी कलात 
( वीयंब्रडधवर्थ खातात तो ). 


चटका पु० १ उन्ह, शेक, तिखट इन्नी 
झालेली दुःसह व्यथा ( शरीरास किं० जिव्हेस ). 
२ तापलेल्या पदार्थांचा स्पर्शी झाल्याबरोवर 


त्वचेला पहिल्या क्षणी.होते ती अहद्य व्यथा(वसणें) . 
2 तिखट किं० उन्हउर्न्हात पदार्थ तोंडांत घातला 
असतां पहिल्या झटक्याला जीं व्यथा होते 
ती. ४ त्वचा भाजली असतां पडतो तो वण.५तौत्र 
दुःख; असह्य वेदना. ६ कुचक्या भाषणाचा 
आहार ( मारणें ). ७ काळजी; प्रामाणिकपणाने 
काम करण्याची इच्छा; उ० नोकर माणसांस 
कामाचा चटका असणें शतक्र्‍्य नाहो. ८ एकाद्या 
माणसाच्या वियोगानें होणारे दुःख: एकादे 
माणूस आपणाला भेटावे म्हणून मनाला लाग- 
लेल्या उत्कंठेची व्यथा ( लावणें, लागणें, इ० ). 
२ बैल इ०चे अंगाला डाग द्यावयाचा लोखंडाचा 
तुकडा किं असा दिलेला डाग ( देणें, लावणें ) 
१० सोने इ०वर मोरचत इ०्चा लेप करून तें 
विस्तवांत तापवून काढणें ( देणें ); ह्या कामी 
लागणारी सामय़री किं० साधनें. १२१ व्यापारांत 
चसलळेळी ठोकर ( बसणें ). १२ चटक. १३चरका 
सरकाणी वरं : चटकणी ? पहा . 


चटकी, चुटकी स्त्री अंगठा आणि संधल 
वोट ह्यांचा संयोग करून झटकन वियांग केला 
असतां होतो तो आवाज.&चटक्या स्त्रा”अ०व० 
गप्पाटप्या; वायफळ संभाषण ( मारणें, पिटणें ) 
चटक्यांचा मांडव पु० ए० व०, चटक्यांचे 
सांडव पु० अ० व० अंगीं कर्तृत्व नसतां पोकळ 
वह्गना किं० मोठमोठे वेत किं० धमकदारांच्या 
वल्गना करण्याचा हास्यास्पद प्रकार; ह्याचा 
प्रयोग वहुधा अनेकवचनों होतो; उ० तुडय़ा- 
सारख चरख्याच माडव घालणार पुष्कळ लोक ।, 
आहेत पण प्रातिज्ञा निस्तरणारे विरळा; उ० 
चचख्यांचे मांडव होत नसतात. "._क्या प्य 
क्यांत क्रि वि० झटपट; एका क्षणांत . ' 
चटचट, चटचटां क्रि? वि०2चटचट आवाज 
| अशा रीतीनें, २डास ,चिलट,इ०नीं अनेकवार.” 
(दंश करणें). ३ एकामागन एक ( कामें करणें ) 
चटचटणें अ० फक्रि० खतखतणें; चटचट अला 
आवाज करणें (शिजतांना ,भाजतांना मोडतांना ); 
उ० झणका चांगला -चटचटं लागला म्हणजे उतर 


चचटचरटीत वि० ? पुरतेपणा न शिजव्यासुळ 
किं०न भाजल्याकारणाने कच्चा किं०टणक राहि 
लेला ( भात, सांजा, कांही कद, *? 1 
टणक, न पिकलेले ( गळूं ३० ) 

चटणी, चटनी स्त्रा० १ कोथिंबीर, पुदा" 
ण्याची किं० कोथिंविर्रांचीं पानें,डाळ, *? पदा 
थीत तिखट, मोठ, इ० पदार्थ घालून वाटून 
करतात तें तोंडीलावणें. २ फडशा विध्वंत 
सऱ्यानाश ( मारून, खाऊन ); उ० आमच्य 
शंभर शिपायांनी शत्रच्या पांचशे माणसाचा दोन 
घटकात चटणां उडावलां | 

चटपट स्त्री १ झालेल्या हानीवरईल वाटत 
असलेले दुःख. २ कर्तव्य यथासांग न केब्यामु 
किं० न झाल्यामुळें वाटतो तो पश्चात्ताप, 1४ 
,टोचणी . शगंजिकांच्या पानांची हातांतल्य़ा हातांत 
गल्द्‌. ७ कांहो काम करण्यांत तळखपणा. 
चटचट अस्ता आवाज;वस्त्र्याला धार भाणण्याताठ 
न्हावी तो कातड्यावर घासतांना हाता त 
आवाज 


चटपट , चटपटां क्रि० वि०झपाट्यानेंःतर्डक 
फडकॉ. 


चटपट्या वि० तलखपणानें काम करणारा. 
न रेंगाळतां काम करणारा. 

चटांचट, चटांचटां क्रि वि एका मागून 
एक ( अनेक कामें करणें ). 

चटार, चटोर वि० अंगी; योग्यता नसून 
मोठमोठ्या वल्गना करणारा; वात्रट; आपला 
दर्जा न ओळखतां लंव्या लंव्या वाता झोकणारा. 

चटावणें [ म० चटन्गोडी ] अ० क्रि० 
कांहीं खाद्य बाण्याच्या, पेय पिण्याच्या, व्यत्तन 
र्‍चालवावयाच्या सवयीने आकृष्ट झालेला; असणें; 
कांहों निषिद्ध सुखोपभोगाकडे कललेला अतणें 

चह्टुघटाव पु० चिक्रू किं० कंजूष माणूस 

चट्ट क्रि० वि ० पुर्गपणें, सर्वथैव 

चट्टा पु० ९ शरौरावर गळूं, फोड, 
झाल्यावर राहातो तो डाग क्रं वण. २ 
'सावकारी, इ० मध्ये बसलेली ठोकर कि० 
आलिली वूड, [ फडशा किं० फन्ना . 

चट्टासठ्ठा पु० खाद्य पेय पदार्थाचा उडविलेळा 

चड्डी स्री० व्यापार, व्यवहार, इ० मध्यें वस- 
वेळी ठोकर ( असणें, येणें, लागणे ) 

चट्टीपट्टी स्त्री” १ शरीरावर दिने धालून 
तें सुशोभित करणें. २ फाजील नीटनेटकेपणा 
फाजील छानछोकी. > शरोर उ]ुंगारणारी 

चट्टेकरी पु० १ पट्रेवाळा शिपायी, २ पट्टा 
घातलेला जासूद. ३ चपराशी. 

चंड [ सॅ०] वि० १ भयंकर. २तीत्र. ३ 
रागीट. ४ उष्ण. ५ प्रचंड, अवाढव्य, पु० १ यम- 
किंकर, २ महादेवाचा एक गण. & चंडांछु, 
चंडकर, चंडकिरण पु० सूर्य. चंढवात पु० 
वावर . [ चपराक; थप्प 

चडक, चडकण, चडकणी, चडकाणी स्त्री ० 

चचडचड स्त्रो० धान्य, पाणा, द्रव्य, ३० च्ची 

तरता ( गैरसोय होण्याइतको ) 

चडचडणे अ० क्रि १ चडचड असा 
आवाज करणे. ? महाग किं० दुर्मिळ होणें 
बाजारचे दर चढणे; ० यंदा बाजरी चडचडेल 
असा रंगा सता, 

चचडचडीात 1व० चटचटीत 

चडफड, चडफडणी स्त्री १ अक्ततुष्टपणा 


इ० बरा 
व्यापार, 


८३५ 


च्चबढ 


। हल्लातिकपणाने व्यक्त करणें; तरफड; तडफडणी . २ 
: घडफडणें; हातपाय आदळणें क्रिं०आपरणें. 


चडफडाट (-डू ) पु चडफडणें; तडफडणें. 

चंडळ न० भिंत, जर्मान, दगड, इ०्चा उख- 
ळून निघालेला ढपला, तुकडा, किं० खंड. 

चंडाल, चेंडाळ [ सं० चेडाल ] पु० ९ 


। शूद्र वाप आणि त्राह्मण जाताची त्री यांची तंतति. 


रनीचमाणूस.&चंडाळ खत न०रदी झालेले वत 
चंडाळचोकडी स्त्री अनेक दुष्ट माणसांची 
एका विचारानें चालणारी टोळी 

चंडाळी [ सं० चेडाल; म० चेडाळ ] स्त्री० 

दृष्ट कय. २ नीचपणा ,र्रागाची लह्र( यंण ) 
४ चेडाळ जातीची स्री. ५ काणीहा दुर, भय- 
कर, किं०कजाग स्री. 

चंडिका, चंडी [ सै० ] स्त्री० १ दुगेंचा 
अवतार. २ कोणीही रागोट, तापट, किं० भांड 
खोर स्री. 

चंडोल [ हिं० ] पु० १ एक पक्षी, २ नोट- 
नेटका , सुंदर, आणि टापटिपीचा माणूस .&अफूचा 
चैडोल करणें अफूचा धूर नळीच्या द्वार संवन 
करणे, [ पछाडी 

चंडोल [ हिं० चेदावल ] पु० तेैन्याची 

चढ [ म० चढणे ] पु० १ पवतादकांचा 
कें जमीनीचा क्रमेंकरून उंच उंच होत जाणारा 
पृष्ठभाग. २ अशा उंचवट्याचें परिमाण, ३उत्कर्षे, 
वैभव, भरभराट. ४ महागाईची धारण; पदा- 
रथाच्या किमतींत वाढ. ५ एकाद्यावर केलली 
सरशी. ६ दुखण्याचा जोर. ७ वाढविलेला सारा , 
कर, इ०. ८ मापलेल्या किं० जोखलेल्या परि- 
माणांत आलेला वाढावा. & ऐकाद्याला 
चढ देणें त्याला कांहीं काम करावयाला 
उत्तेजन, प्रोत्साहन किं० भर देणें. लिला- 
वांत चढ देणें पूवीच्या माणसाने देऊं केलल्या 
किंमतीहून आधेक किंमत देऊं करणें. एकाद्याला 
चढास देणें, चढी देणें त्याला कांहीं करावयाला 

णें. चढीस भरणं ( किं० लागणे ), चढीं 

भरणें ९ नेटानें कांहों काम चालांवण्याला प्रवृत्त 
होणें. २ लिलावात प्रातस्पध्याहून आघक आधक 
किंमत बोलण्याला प्रदत्त हाण, २ भरी भरणे; 


चचढण 


चढाविणं 


हट्टास पिटल्यासारखें वतन करणें; मागचा पुढचा 
[बिचार न करतां काहा काम एकतारख करात 
राहाण्यास प्रवृत्त हाण, चढउतार पु०,, चढण- 
उतरण स्त्री उंचसखल्यणा, कमीपणा आणि 
अधिकभण! , क्षय आणि वृद्धि, जोरदारपणा आणि 
कमजोरपणा , उत्क्षं आणि अपकर्ष ( रोगाचा, 
रस्त्याचा , सांतरारिक स्थितीचा, इ०्चा ). 

चढण, चढणी [ म० चढणें ] स्त्री० चढ; 
वरची सपाटी; उत्तरोत्तर वर वर किं० उंच उंच 
होत गेलेला पृष्ठभाग ( जमीन, डांगर, इव्चा ). 
&&चढणीस घोडा उतरणीस रेडा चढणाीचा 
मार्ग आक्रमावयाचा असतां घोडा हें सोयीचें जना- 
वर होय आणि उतरणींचा मार्ग आक्रमावयाचा 
अमतां रेडा हें सोयीचे जनावर होय. 

चढणे स० क्रि २ आरोहिणें; ० च्या वर 
जाणें; उ० पर्वतींचा डोंगर चढावयाला मला 
तीन मिनिटे लागतात, अ० क्रि उंच होणें; उंच 
उंच होत जाणें; उ० बांधकाम सुरूं झाल्यापासून 
मध्ये खंड न पडतां तां वुरूज एकसारखा चडत 
आहे. २ वाढणे; अधिक हाणें; जोरदार होणें; 
उ० कालच्या उपासानें आज पित्त चढळें ; उ० 
कालच्या पावसानें आज विहिरींत पाणी दोन हात 
चढले; उ० ताप आज चार वाजतां एकशे दोन 
अंद चढला; उ० भांग जसजशी छानावी तसतशी 
ता चढते. ३ शिरणे; यथास्थानीा अविष्ठित होणें; 
जागच्याजागी बसणें; उ० हा अंगरखा चांगलासा 
चढत नाहीं, तो किंचित सईल कर. ४ गरविष्ट 
होणें; उ० त्याला नोकरी लागल्यापासून तो फार 
चढला आहे. ५ एकाद्या पदार्थांवर दुसरा पदार्थ 
बसणे कि० दुसरा पदार्थ उत्पन्न होणें; उ० ह्या 
घागरांवर गंज चढला आहे. ६ गायनांत स्वर 
वरच्या पाहिरींचा होणें; उ० मी आजारांतून 
उठल्यापासून माझा स्वर ( आवाज, कंठ ) चढ- 
नासा झाला आहे. ७ वाद्याचा आवाज वरच्या 
पाहिरीचा होणें. ८ तजेलेदार किं० चटकदार होणें 
किं० दिसणे; उ० हिंयुळांत लिंबाचा रस पिळला 
असतां रंग चांगला चढतो. ९ मृदंग इ० वाद्य 
चाजविण्याच्या स्थिर्तात येणें. & चढेल तो पडेल 
पाहेळ तो बुडेल मोट्या कामाला उत्साहानें हात 
घालणें हेच श्रेयस्कर आहे,-मग त्यांत यक्ष न 


। जी बाजू लावितात ती 


->>> 


आलें तरी तो कमीपणा नव्हे. चढ्या घोड्या- 
निशी, चढे घोड्यानशीं क्रि वि० वाटेंत 
विश्रांतांसाठो घोड्यावरून न उतरतां; एका दमांत 
कांहीं एका कायीथ जो आवेद्यानें निघाला त्याने 
मध्यें विराम न घेतां; उ० शत्र जो आला तो 
लागलाच चद्र्या घोड्यानेशी किछठवावर गेला. 

चढता [ म० चढणें ] वि० चढणारा; क्रमे- 
करून चढत जाणारा, वाढगारा, अधिक होणारा » 
जोरदार होणारा , उत्कर्ष पावणारा,३०.&चढती 
गोष्ट सांगणें, चढत्या गोष्टी सांगणें उर्मटपणानें 
वोलगें; आपला दर्जा न ओळखतां बोलणे, चढता 
द्िविख पु०, चढती वेळ स्प्ची० प्रात 
सकाळ; सूयांदयापासन मध्यान्हापयत जा अवाधि 
उ० चढल्या वळस रक्त काढबूं नय. चढता पाया 
पु० वेभवाचा किं० उत्कषषांचा काळ. चढता. 
कमान स्री ० वैभवाची किं० उत्कर्पांची स्थित 
वाढ; अधिकपणा; अधिक होण्याचें प्रमाण. चढती 


कळि 


, कळा स्त्रा० 2 चंद्राच्या कलांचा उत्तरोत्तर दाऊ. 


त्कर्प; वैभव. चढती पराई, चढती पार्हरा 
स्वी ० वैभवाची स्थिति: उत्तरोत्तर होत जा का 
उत्कर्ष, चढती बाजू स्त्री? ९ गॅजिफांची पाह ने 
निम्मे रंगाची एक्का, दुव्वा, तिव्वा, अया क्र्मा 
२ 
भांजणी स्त्री0 ( गणितांत ) खाल 
माणाच्या संख्येला वरच्या पारेमाणांत न 
तीनशे पैशांस स्पये, आणे, ह्या परिमाणात 
नेण्याची रीति. चढती भावना स्त्रा? ह 
कांत चढ. चढती सुदत स्त्ची० इंडीची झट 
मीच्या शिरस्त्यापेक्षां अधिक केलला किं० वा 
विलेली मुदत .चढती श्रेढी स््री०(गाणितांत) न 
श्रेढीची पदे कांहा विशिष्ट सरणीनें वाढत जाता 
ती श्रेढी; ह्याच्या उलट उतरती श्रेढी चक 
व्याज न० चक्रवाढ व्याज मका 
चढती [ म० चढणे ] स्त्री? उत्कप ) 
चढल्हा[म० चढणें]वि०्वाढलेला (पगार कक 
चढवट [म० चढणें ] वि० उत्तरोत्तर वा 
जाणारा किं० गेलेला. पु० वाढ, चढ, मा 
उत्कपं 
चढाविणें [ म० “ चढणें *चें प्रयोजक ] स० 
क्रि १ वर सारणें, ठेवणें, किं० वसावैर्ण, > 


च्या पार 


ण: उ० 
१ 


द 


च्बढा द 


३७ 


चतकोर 


बनुष्याला ( दोरी ) बांधून वाण सोडावयाला | 


ति करणें, ३ ( चपराक ) मारणें. ४ ( अमली 
यदार्थ ) खागें, पिणे किं० तोंडांत धरणें; उ० तो 
शरीफलां तंवाखूची गोळी चढविल्याशिवाय कधीं 
.गावयाला वसत नाहीं. ५ स्तुतीने ( एकाद्याला ) 
कांहीं काम करावयाला उदक्त करणें. 
चढा [ म० चढणें ] वि० विवक्षित सुरापेक्षां 
उंच ( स्वर ) किं० तो सूर ज्याचा असें ( वाद्य). 
चढाई [ म० चढणें ]स्त्री० १ रात्रूला दववा- 
वयासाठां त्याचेवर स्वारी करून जाणें. २ दुस- 
ऱ्याचा पक्ष खालीं करण्यासाठीं त्याच्याविरुद 
केलेली हिकमत किं ० रचलेला व्यूहू. २ एकाद्यावर 
मिळविलेला वरचष्मा. & चढाईच्या. गोष्टी 
स्थ्ची> अ० व० १ न शोभणाऱ्या बढाइंचीं 
भाषणें; पोकळ वल्गना. २ मगरूरीचें बोलणें. 
चढाईत [ म० चढणें ] वि० झाडावर 
ऱचढणें किं० घोंड्यावर बसणें ह्या कार्मां पटाईत. 
चचढाऊ वि० १ ज्यावर चढतां येईल असें 
झाड किं० टेकडी किं० चढणीची जमीन. २ 
टाचेला मागल्या बाजूनें झाकील असा ( जोडा ). 
चढाचा [ म० चढणें ] वि० १ वाढणारा; 
चढत जाणारा. २ ज्यांत चढ होत आहे, ज्यांत 
कांहीं विशिष्ट यरुण किं० प्रकार आधिक अधिक 
होत आहे किं० दिसत आहे असें ( औषध, 
भाषण, वर्तन, ३० )- 
चढाव [म० चढणे ] पु० चढ; वृदिउत्कर्प. 
चढी [म० चढणे] वि० उत्कृष्ट; श्रेष्ठ; वर चढ. 
चढेल [ म० चढणें ] वि० गविष्ट; मगरूर, 
ह्याच्या उलट “ पडेल २ म्ह० लहीन, सभ्य,नभ्र, 
व्वढोवढी [ म० चढणें ] स्त्री० स्पर्धा, 
&चढोवडीचा वि० स्पेथेने ० चुरशीने केलेला 
किं० चालविलेला. 
चढोवढीं क्रि० वि० उत्तरोत्तर वाढत. 
चणका पु० १ आवेंग; एकाएकीं उठलेली 
दुदवा; दोर्न केशीची उदा, २ लयात र्व 
३ कोणत्याही मनोविकाराचा जारदार उद्भूव 
[किं० उद्रेक क 
चणच वि० हुह्यार, तछघ ,ुडिमान (मूल). 
चणचण स्त्री ० मह्धता, कमतरता ( बाजा- 
रांत कांहीं जिनसेची ). 


चणचणणें अ० क्रि १ महाग किं० दुर्मिळ 
होणें. २ तीन वेदना उत्पन्न करणें. ३ आतिशय 
क्षाथित झालेलें असणे. ४ चणचण असा आवाज 
करणें ( हवेंत मारलेले हिराची काडी इ० नो). 

चणचणोत वि०९मीठ मसाला योग्य प्रमाणांत 
पडल्या कारणानें स्वादिष्ट आणि रुचकर झालेला. 
(झुणका ,भाजी, इ०). २ तल, हुशार (मूल). २ 
तीन्न, कडक ( सूर्याचे उन्ह, भूक, रागाचा लहर, 
वेदना, इ० ). 

चणा [सं०चगक] पु० हरभरा. &चण्याच्या 
(किं० हरभऱ्याच्या ) झाडावर एकाद्याला 
चचढाविणे त्याची स्तुति करून त्याला सुखावेगें 
( आपलें कांदीं कार्य त्याच्याकडून करविण्या- 
साठीं किं० निव्वळ वात्रटपणानें ). एकाद्या पदा- 
थीचे चगे फुटाणे करणें तो उघडून किं० अव्यव- 
स्थितपणें खर्चून संपावेणें. 

चणोरा वि० ल्हान आकाराचा ( पावटा, 
घेवडा, शेंग, इ० ). 

चतकोर [.म० चवथा (भाग) ] पु० भाकरी, 
पोळी, लाडू, इ०चा चतुर्थांश [कि चवथा भाग. 

चतुर [ सं० ] वि० चार. हा शब्द अनेक 
संस्कृत समालांत पूर्व पद असतो. ह्या समासांपैकीं 
जे मराठोंत रूढ आहेत ते खालीं देतों. &चतुरंग 
न० चार प्रकारचें सैन्य ( हत्ती, घोडेस्वार , रथी 
आणि पायदळ ). चतुरस्र वि १ चार कोन 
आहेत ज्याला असे; चौकोनी. २ प्रमाणत्रद्, २ 
अनेक विद्या आणि कला ह्यांमध्ये प्रवीण असा 
(मनुष्य). चतुरानन पुबरह्मदेव. चतुराश्रम न० 
ब्रह्मचर्य, गाहेस्थ, वानप्रस्थ आणि तेंन्यातत ह्या 
चार आश्रमांचा समुचय. चतुष्कण वि० फक्त 
दोन माणसांनी ऐकिलेळे ,चतु्कोण पु० चौकोन. 
चतुर्गुग वि० चौपट. चतुघांत पु० एका विशिष्ट 
संख्येत्त त्या संख्येच्या घनानें युणून येतो तो 
गुणाकार; उ० दोन ह्या संख्येचा सोळा हा चतु- 
घात. चतुश्रित्य ० ए्रहादिकांचा चौथरा . 
चतुरदुन्त पु० रेरावत. चतुर्देळ (-ळ) वि 
चार पाकळ्यांचे ( फूल ) -चनुदश वि० चौदावा . 

ब्राह्मणाला 


चतुर्दश विद्या'धास न० विद्वान्‌ 
देदात ती. बहुमानाची पडवी, चतुरा स्थ्री2 


चि ९ 


चतुर 


> 


चौदावी तिथि. नरकं चतुदंश्ी खी० आश्विन 


7. 


हृन्याच्या कृष्णपक्षांतील चोंदावी तिथि. चत- 
ह वि० चोदा. चतुदंश रत्नं न* अ८ व० 
लना; २ कोास्तुभ; ३ पारिजातक; ४ सुरा 
): " धंन्वंतारे; ६ चंद्र; ७ कामवेनु; ८ 
वत; ९ अप्सरा; १० उच्चैःश्रवा ( इंद्राचा 
डा ); ११ हलाहल ( विष ); १२ शाईथनु; 
शेख; आणि 2४ अमृत 
करून काढलेला चोंदा रत्नं. चतुदंश झुवनें न? 
अ० व० भू: इ० वरचे सात लोक आण खालचे 
सात लोक मिळून चौदा लोक. चतुर्ददा विद्या 
स्त्री> अ० व० चार वेद, सहा वेदांगे, पुराणें, 
मामांसा , न्यायशात्त्र, आणि धर्मशास्त्र. चतुर्दा ल 
पु०, न० २ पालखी. २ मेणा. चतु'घा क्रि० 
वि० २ चार प्रकारांनी. २ चार तुकडे करून 
३ चार दिद्यांकडे. चतुप्पाद्‌ वि० गाय, वेल 
३० चार पायांचा प्राणी. चतुप्पथ पु०, न० 
चव्हाठा, २ चोक. पु० ब्राह्मण, चतुप्पाणी 
पु० श्रावष्णु, चतुबाहु न० चोकोन, चतर्भज 


-ध्भ 


0) ज्र 


न »“-< .२७ 110094) 


ळा | 


“ 


1 


41 


| समुद्रातून मंथन 


पु० २ श्रीविष्णु. २ चौकोन. वि० ? सुत्तकया । 
वाधल्ला ( चांर ). २ ल्भ़ ज्ञालेला ( पुरुष ) 
चतुमांस न०, मराठोंत पु० आपाढ शु० 


एकादशी ते कातिक शुद्ध एकाद्या हा काळ 
चतुसुख पु० ब्रह्मदेव, चतुवंग पु० धर्म, अर्थ 
काम; आणि माक्ष यांचा समुच्चय. चतुर्वणे 
पु० ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद्य, आणि शट, ह्या चार 
जाते स्सुच्चयान. 'चतुविद्य वि० चारी वेद 
पडळ्ला . चतुविद्या स्त्री चार वेद. चतुर्विध 
अक्ष न० खावयाचें, चाटावयाचे, चोखावयाचें 
आणि प्यावयाचें असें चार प्रकारचें अन्न चतु 
विंध सुक्ति स्त्री८ सलोकता, तमीपता सरूपता, 
आण सायुज्यता ह्या मोक्षाच्या चार चढत्या 
पाह्ऱ्या शाल, चतुःशालक न० 
चतुःशाळा सख्रा० चांसोपी वाडा. चतुःकशास््री 
फु० न्याय, व्याकरण, पूर्वमीमांसा आणि उत्तर- 
मोमांसा ( वेदान्त ) ह्या चार शास्त्रांत पारंगत 

पाडत. चतु:पा्टे वि० चोसष्ट, चतुःपष्टि कला 


चौसष्ट कला, नर्‍य गात, वाद्य, नाव्य. आलेख्य १ | 


४०. चतःसामा स्था अ० च०घर 


»रात ,इ०्च्या 
चार बाजूची जां घरे 


2 रीत, इ० तों समुच्चयानें 


४९ 


चतुःखीमापूबेक क्रि» वि० चतुःसामा सांगून 
चतुःससुद्र पु० अ० व० पृथ्वीच्या पूर्व, पाश्चम, 


! दाक्षण, आणि उत्तर ह्या चार उद्याचे चारससुद्र 


चतुर [ सं० ] वि० » हद्कार. २ बाड&मान. 
२ वूत. &चतुर साबाजी पु० कोणीही चतुर 
धाणूस 

चतुराई [ म० चतुर -- प्रत्यय ] स्री० १ 
हुशारी. २ वुद्धिमत्ता. २ धर्तपणा 

चतुथे [ स० ] वि० चवथा. पु० ? कात 
( वड्यांतील चवथे द्रव्य ). २ सन्यास ( त्रह्म- 
चर्य, गा्हस्थ, वानप्रस्थ, आणि दंन्वास ह्या चार 
आश्रमांपँक्तों चवथा ). ( साम, दाम, भड, 
आणि दड ह्या चार उपायांपैकी चवथा ). 
ई&चतुथाश्रम पु० संन्यात 

चतुथा [खं०] स्री 2 चोथी तिथि,-विना- 
यक्रा क० संकष्टा,२ ( याकरणांत) चवथी विभाके-. 

चतुप्क [ सं० ] वि० चार भाग असलेला . 
न० २१ चौकडी; चार वस्तूंचा ससुच्चय. ₹ 
चौकोनी अंगण; चौक. ३ दिवाणखाना, ४ चार 
सरांचा हार 

चतुष्टाई, चतुष्टयी [ सं० चतुरन्च्चार ग 
स्त्री २ चार माणसांनी एकत्र बसून केला 
चोकशी किं० वाटाघाट रकिं० परीक्षा, २ यह 
ठेवावयाच्या गोष्टींची प्रातिद्धि ।किं० ब्रांभाटा. 

चतन्ना [ सं० चतुर ] वि० चतुर ( माणूस )' 
( अशिक्षितांचा शब्द ). 

चंदन [ सं० ] पु०, न० २? ऐक सुगंधी 
वृक्षविशेष, किं० त्याचा गंधासाठी तोडलेला 
तुकडा, २ हा तुकडा उगाळून काढलेले गंध, २ 
( लाक्षाणक ) शात्रेनीं किं० चोरांना केलेली 
नासाडी किं० विध्वंस. & चंदन करणें (%० 
उडविणे ) विध्वंसिणें, ०चा नांदा करणे ० 
नासाडी करणें. चंदनंचारोळी स्री चंदनाच्या 
झाडाचें बीज, चंदनबटवा पु० एक शाकभाजा 
चंदुनहोसी वि युल्होसी किं० रंगेल (माणूस); 
विषयासक्त , 

चंदनी [स० चंदन] वि० चंदनाचा .& चंदनी 
अत्तर, चंदनतेळल, चंदनेल न० चंदनाच्या 
लाकडाचे तेल, चंदनी पोपट, चंदन्या पोपट 


्कटर्य 
"५० 


२३९ चंद्र 


पु८ गळ्यावर आणि.पंखांवर तांबड्या रेवा 
लेल्या पोपटाची जात. 

चंदा पु० १ एकाद्या माणसावर बसलेला वर्ग- 
णीचा अंश. २ वगणीने पैसे गोळा करणें (करणें). 

चंदी स्त्री? १ घोडा, उंट, इ० स॒नित्यशः 
जो दाणा देतात तो.२ घरयुती संसाराला नित्यशः 
लागणारी सामग्री. 8 आपली चंदी वाढवून 
खाणे इमानानें नोकरी करून पगारांत अढती 
मिळविणे, 

चंदेरी [म० ' चंदेर? नांवाचें गांव ] वि० 
चंदेर गांवचा रकिं० चेदेर गांवी केलेला, वन- 
विलेला, विणलेला, घडविलेला ( पदार्थ ,-वार्टी , 
तांब्या, पागोटे, शेला, इ० ). 

चंदोरी [ सं० चंद्र ] स्थी० पातळ पोळी 


( तुच्छतेने ) 
चंदोल, चंडोल पु० एक पक्षावशेष 
चंद्र [ सं० ] पु० १ नवयहांताल एक. २ 


( मुसलमानांकडून आलेल्या पत्रांत किं० त्यांना 
पाठवावयाच्या पत्नांत ) महिन्याची तारीख; उ० 
आज चंद्र तेरावा माहे मोहरम; उ० रवाना चंद्र 
तीन मोहोरम. ३ गाय, म्हैस, इ०च्या कपाळावर 
जो पांढरा ठिपका! असतो तो. ४ स्त्रियांच्या कपा. 
ळावर गोंदून जें वालचंद्राकार "चिन्ह करतात तें. 
७ मोरांच्या पिसांवर जें चित्राविचित्र रंगाचें वतुळ 
असतें तें. ६ कोणताही आल्हादकारक वस्तु. 
&ूछचंद्रार्ध पु० १ चंद्राची कोर. २ अर्धचंद्र, 
गचांडी. चंद्रमा, चंद्रचूड, चंद्ररोखर पु० 
शंकर. खालीं  चंद्रमोळी ? पहा. चंद्रातप पु० 
2 चांदणे. २ छत, चांदवा. चंद्रात्मज पु० उुध- 
ग्रह. चंद्रानन पु० कातिकेय. चंद्रापीड पु० 
शराकर, चंद्रापल, चद्रमाण, चट्टकान्त पु० 
चंटद्रशिला स्त्री० चंद्रकान्त माणे,-जो चांदण्यांत 
पाझरतो असा कावेसमय आहे. चंद्रकान्ता स्प्री० 
१ रात्र. २ रोहणा नक्षत. २ चांदण, चद्रक्षय 
पु० अमावस्या चंद्ररंखा स््रा० चंद्राची कला 
चंद्र्शाला, चंद्रशालिका स््री० गी, चंद्रत्नत 
ल चांद्रायण ब्रत, चेद्रहास पु० तरवार 
चंद्रम्‌ दिवटे विस्म्‌ थाळा वि ०अत्यन्त गरीब ,- 
ज्याला चंद्र हा दिवा असतो आणि पान हें जेवा- 
वयाचें ताट असतें, चंद्राने कांबंडा करणे चंद्रा- 


भोंवतों प्रभावळाचें चक्र असणें 


सुताने चंद्र 
आंवाळणे किं० सुताने चंद्राला ओवाळणे 
शुद्ध द्वितीयेला वस्नाचें सूत काहून ते चंद्राला 
अवण करून त्याचेपाशीं वश्माची समाडवे मागणें 
चंद्रकळा स्त्चा० १ चंद्राची एक कळा म्ह० पूर्ण 
चेद्राचा सोळावा भाग.२ स्रियांचे एक प्रकारचें काळें 
० तांबडे लगडें. २ चंद्रप्रकाश; चांदणें. चंद्ठकोर 
स्त्री श्षियांचा डोकोंत ल्यावयाचा एक दागिना 
हा चंद्राच्या कोरीसारखा आकारानें असतो 
चट्टमहण न० चंद्रावर पाणिमेच्या दिवशां 
पृथ्वीचा छाया पडणें. चंद्रघारी, चंद्रधार स्त्री ० 
कानाशलांत ल्गावलेली चपराक; ( क्रि० देणे, 
दाखावेणे ); उ० सुष्टिमोदक आणि चंद्रघाऱ्या 
दिल्या म्हणजे विद्या येते. चंद्रज्यांत ख्री० २ 
चंद्राची कांति.२ गंधकप्रधान दारू पणतोत घालून 
वर कागद चिकटावून करतात ती,-जी पेटवली 
असतां प्रकाश चंद्राच्या चांदण्याप्रमाणें पडतो 
चटज्यात्स्ना स्त्री० चंद्रम्काश; चांदणे. चंट्र- 
पर्वे न० चंद्रमहणाची मुदत. चंद्रवळ (-ळ ) 
न० कोणाएकाचे राशीस जें चंद्राचे आनकुल्य तें 
आओहठून चंद्रबळ आणणें १ जी गोष्ट करावी 
अशी इच्छा अतते तिचेव्द्दळ लोकांकडून आग्रह 
करून घेणें. २ अंगी ताट्श॒ योग्यता नसता तिचा 
आविर्भाव करणें. (आमचें “मराठी भाषेचे वाक्‍प्र- 
चार, म्हणी ,इ० ?? ह पुस्तक लेखांक १७६ ६पहा) 
चंद्रबिंब न० चंद्राचे वतुळ. चंद्रमंडळ न० 
चेद्रावरील भूमि; चेद्रावरील राहाण्याचा प्रदेश. 
चंद्रमोळी पु० शंकर. वि० ज्याच्या छपरांतून 
चंद्र दिसतो असें ( घर, झोपडे ). घर चंद्रमोळी 
आणि केळीवर नारळी तो इतका गरांत्र आहे 
कां तो घरांत निजला असतां त्याच्या डोक्यावर 
चंद्र असतो आणि त्याच्या घरांत मातीच्या डेऱ्या- 
वर झाकण नारळाची करवंटी अतते. चंद्र 
वकासा वि० रातीस उमलणारे ( फूल,कमळ ) 
चंद्रसूर पु० डाव्या नाकपुर्डातून श्वास सोडणें 
( यांगाभ्यासांतील एक प्रकार ); याच्या उल्ट 
६ सूर्यसूर २.चंद्रहार पु० स्रियांचे गळ्यांत घाला - 
वयाचें एक भूषणविशष, चंद्राक, चद्राकवरी 1 
यावचंद्रादेवाकरा ॥क्र० व० जगात चंद्र आगे 
सूर्य आहेत तोंपर्यंत म्ह० अनंतकाळपर्यंत .चंद्रोद्य 


सु० 2 चंद्र उगवगें. २ च्द्रचें ददन महिन्यांत 
वहिल्यानें होतें ज्या दिवशी ता दिवस किं० त्या 
पदेवर्शांचे त्याचें ददोन. र 
चंद्रल , चंट्रस, चट्राल पु० सर्ज नामक 
झाडाचा निर्यास किं० डाक. 
चंद्रिका [ सं० ] स्त्री? चांदणे. | 
चंद्री [सं० तंद्रां ] स्त्री ९ मदय प्याल्यान 
किं० त्रिदोषवायु ३० झाल्यामुळें डोळे ताटकळून 
'ऊभत्र दृष्टि होण्याची दशा. २ एकप्तारखी एकाद्या 
वस्तूकडे लागलेली दृष्टि. २ एकादा विषय मनांत 
घोळत असल्याकारणानं अन्य 1वषयाकड दुलश्व्य 
-होते ती स्थाति. ४ एकादा मनुष्य यावयाला 
उद्योर लागल्यामुळें जी त्याच्या येण्यासंवंधानें 
उत्कंठा लागते ती ( लागणें ). ५ पोराला निश्चल 
न वसण्याची स्थिति जी येते ती; उ० हा पोर 
क्षणभर निश्चल वसत नाहो; दिवसभर मेल्याला 
चैद्री लागली आहे. ६ एक प्रकारची वाटी ,- 
जिला “ चंदेरी वाटी ? असेंही म्हणतात. & 
कांद्याची चंद्री भुलणें किं० चंद्री गुंग होणें 
आश्चर्य, आनंद, भोति, ३० कारणांमुळे त्याचें 
देहभान गमावणे. 
चंद्या वि० जिच्या कपाळावर पांढरा ठिबका 
आहे अक्ली ( गाय, म्हस ). 
चप्‌ उ० वा० अ० गप्प ! गप्प त्र |! चीप 
वस ! क्रि० वि० कांहीं न बोलतां. 
चैपक [ सं० ) पु० चाफ्याचे झाड. न० 
त्या झाडाचे फूल. 8 चंपकमाला स्त्री १ एक 
कंठभूपण विष. २ एक वृत्तविशेष; याचे चारी 
चरण दहा दहा अक्षरांचे असून प्रत्येक चरणांत भ, 
म, स, असे गण आणि शेवटीं एक थुरु अक्षर 
येतें. 
चप(-ब-)कल,, चप(-ब-)खल क्रि० वि० 
विवाक्षित जागी किं० भोकांत अगदीं तंतोतंत 
रीतीने (बसणें); कमी किं० ज्यास्ती, लांब किं० 
अखूड , घटट किं०सैल न होतां(वसणें); उ०्हा चिरा 
त्या जोगेंत चपखल वसला; उ० ही पेटी त्या 
कोपऱ्यांत चपकल बसेल. 
चचपका पु० चपराक किं० थापटी ( देणें ). 
__ चपका पु० १ सोन्याला मोरचूत , गेरू, ३० 
पदाथे लावून दिळिला ताव ( देणें ). २ ताक ३०स 


च््यळ 
फोडणी देणें [आवाज कलन, 
चपचप (-पां ) क्रि> वि० चपचप असा 
चपटा (-डा ) वि० १ असावा तितका उंच 
नसलेला . २ वसतया घाटाचे ( पात्र इ० ). 
/ चपटी (-डी ) स्त्री० चेपून किं० दावून 
किं० ठोकून पातळ किं० चपटा केलेला पदार्थ. 
चचपडाक, चपराक स्त्री शरीरावर तळ” 
हाताचा केलेला प्रहार; थप्पड; थापडी . 
चपड, चप्पड, चपडा वि० ऊत करून | 
जिनी थापर्टी केली आहे अशी ( लाक ). 
चचपडास, चपरास .[ हिं० ] पु० विछा,- 
शिपायी लोकांच्या पट्ट्याला असतो तो. 
चपणी वि० १ चपटे किं० वनगे (नाव). २ 
चपट्या नाकाचा ( मनुध्य ). 
चपणी सी ० वल्ह्याची फळी. 
चंपत वि० फरारी झालेला किं० पळून गेलेला 
( कैशी इ० ). & चंपत होणें फरारी दॉणे आ, 
पळून जाणें ( कैथाचे ). 
चपतळ (-तळा ), चपताळ 
चपताडा वि० चपटा; चेपून [० 
केलेला . 
चपना वि० २ डावषुरा » 
हाताची सफाई किं० कोरा 
( डावा हात ); उ० हा चपन्या हा 
झरझर करतो. ._ कलली 
चपरंग पु०, स्री० घासत यळ्युळांत वट 
कवडी ( मुर्लांच्या खेळांतील ). क १ शी 
चपराक स्त्री०तळहाताचा प्रहार वा 
चपराकणें [ म० चपराक ] स० ० १ 
हाताचा प्रहार करणें. [ लेला शि 
चपराशी (-सी ) [ हिं० ] पु" पट नी 
चपरास [ हिं०] खी० १ विछा ( ि 
यांच्या पट्ट्याला अडकावलेला अस्ततो तो 
मेणबत्ती चा अंकडा अडकावा व 
खांत्र इ० ना जी चकती किं० पट्टी बसवितार डा 
चपळ (-ळ ) [ खं० चपल ] वि० १ पत 
णारा, २ चंचळ, ३ फार द्विवस न टिकण 
( संपत्ति इ० ). ४ तखळख, चलाख. त्त 
चवपळ, चप्पळ, चपली स्ी० वहाण,(पाया' 
घालावयाची पातळ अशी ). 


1, चपताड, 
ठोकून पातळ 


( माणूस). * 
नुंदाल्य असलेला 
ताने काम 


ड्ठ 


चपला 


चपला (-ळा ) [ सं० चपला ] स्थ्री० १ 
चीज. २ लक्ष्मी; संपत्तीची देवता. २ जीभ. ४ 
जारिणी, [ तरीत ( मूल). 

चपळा [ सं० चपल ] वि० तछष, तर- 

चपळाई [ सं० चपल; म० चपळ--प्रत्यय ] 
ख्री० चलाखी; तरतरीतपणा; तछखपणा . 

चपांचप ॥क्रि० वि० १ जोरानें. २ चपचप 
असा आवाज करून. 

चवाट [म०चपाटणें] वि० विध्वस्त किं०नेःशेष 
केलेला; फन्ना केळेंडा; उ०्यानें पंधरा पोळ्या खाऊन 
चपाट केल्या; उ० पेंढाऱ्यांनी गांवचे गांव चपाट 
करून टाकलें. न० विध्वंस; नाश; निःशेषता; 
उ० गोविंदभटानें पंचवीस जिल्व्यांचें एका क्षणांत 
चपाट केलें ! 

चचपाटणें ल० क्रि ९ खाऊन संपविणे; गपां" 
गपां खाऊन टाकणें. २ थोडक्या वेळांत कि० न 
खळतां ( कांहीं काम ) संपवून टाकणें. 

चचपाटा [ म० चपाटणें ] पु० वेगं; झपाटा; 
जोर; कामाचा अखंडितपणा; ३० विठोबाच्या 
हाताच्या चपाट्यानें सदोबा च्या डोकीचे मुंडातें 
उडाले; उ० गणोबा येथून जो निघाला तो एका 
चपाट्यानें खडकवातल्यास जाऊन ठेपला, 

चपाटी [ म० चपाटणें ] स्त्री? चपराक; 
थप्पड; चापटी. - 

चपाती स्त्री” कणकेची लाटून आणि घडी न 
घालतां केलेली पोळी; फुलका. याच्या उलट 
घडीची पोळी, 

चचपापणें अ० फक्रि० भीतीनें किं० ल्ञ्ञेनें 
दचकणें किं० दवकणें किं० क्षणमात्र निःस्तब्व 
होणें; उ० तो चोर कुल्पांत किल्ली घालीत होता 
इतक्यांत मी तेथें गेलों तेव्हा तो चपापला. 

चंपाषष्ठी स्री? मार्गशीर्ष शुद्ध षष्ठी. ह्या 
दिवशी माणिमछ नांवाच्या दैत्याला शंकराने 
खंडोबाचा अवतार घेऊन ठार मारले. 

चैपाश्टमी रबरी मार्गशीष शु अष्टमी. 

स॑० ] पु० ज्या काव्याचा कांहीं 
भाग गद्यांत आणि कांहीं भाग पद्यांत असतो अस्ते 
काव्य; उ० रामायणचंपू, भारतचंपू , नल्चंपू , इठ, 

नचपेट स्त्री० १ चापटी; थप्पड; चपराक. २ 
मांजर, वाघ, ४०च्या पंज्याचा तडाखा, २ 

४१ 


६४१ 


,काळजीपूर्वैक केलेली रचना. 


चबढब 


( लाक्षणिक ) दुर्दैवाचा आकस्मिक तडाखा. ४ 
चोर, टोळ, उंदिर, रोगांची साथ, इ०चा आकस्मिक 
उद्रेक. ५ एकाद्यावर सूढ उगविण्याची किं० त्याचें 
पारिपत्य करण्याची संधि, किं० परिस्थितीची 
अतुकूलता; उ० तो माझ्या चपेटॉत येईल त्या 
दिवशी मी त्याचें निसंतान करून टाकीन. ६ 
जुल्मी राजानें रयतेवर चालविलेला कहर ३०. ७ 
मोठा अनर्थ; असह्य हानि; उ० यंदा युरें भेल्यामुळे 
मोठी चपेटबसली .&च पेटींत येणे तावडीत सापडणे, 
चपेट साघणें व्यापारांत मोठा लाभ मिळविणे. 
चपेटा पु०१चापटी;चपराक.ररट्टा,तडाळा, २ 
वाऱ्याचा सोताटा .४जोरदार प्रवाह;उद्रेक.५झपाटा . 
चचप्प उ० वा०अ० चीप ! चूप ! गप्य बस 
क्रि वि० कांहीं न बोलतां; मुकाट्यानें. 
चप्पळ, चप्पळ स्त्री ० पायांताल वहाण, 
चप्पी खी० १ गालविशोष चेपणें किं० मर्दणे 
किं० रगडणें. २ धोतर, उपरणें, शेला, डोकीचा 
रुमाल इ०च्या पट्ट्या, निऱ्या, कांठ इ०्चा 
क ताय [हुशार (मूल). 
चप्पू वि०१ बोलण्याचालण्यांत हुशार.२तछल, 
चबक,चबकण स्त्री०,चबका पु०कांहीं पदार्थ 
घ्यावयासाठॉ ्किंग्धरावयासाठा [्क०वेशावयासाठों 
बोटें ताणलेला हात; उ० त्याचा दंड माझ्या चबकेंत 
मावत नाहीं; उ० त्याला चत्रकभर बोरे दे. 
चबकणें अ० क्रि० वर  चपापणें ? पहा. 
चब(-प-)क(-ख-)ल क्रि० वि भगदी बरोबर 
क्रि० तंतोतंत रीतीने म्ह० कमी किं० ज्यास्ती न 
होतां भोकांत, खळग्यांत , किं० घरांत ( बसणें, 
राहाणिं, शिरणें ); उ० ही चष्मा ह्या घरांत चप- 
कल बसते. वि० अगदी बरोबर लागूं पडेल अस्ते; 
उठ्याच्या प्रश्नाला पांडोबाचें चब्रकल उत्तर मिळाले. 
चबचबणें अ० 'क्रि० पाण्यानें पूर्णपणें मिज- 
लेले असणें ( वस्न ). र 
चबचबीत वि० १ ज्यांतून पाणी निथळत 
किं० टपकत आहे असें (वक्न ). २ तूप, तेल, 
नीं थबथबलेला ( अनरस्ता , भजे, इ० ). 
चबडा, जबडा पु० १ तोंड ( जनावरांचें ) 
२ माणताचें तोंड( तुच्छतेने ). [थप्पड, 
चबडाक, चपडाक, चपराक स्त्री चापटी; 
चबढब, चबडब, चबढबीत, चबडबीत 


चबढब 


1:13 


चमेळ 


वि० डिवचले रकिं० ढवळले गेल्यामुळें गहूळ [के ० 
खराव झालेले ( पाणी ). 
चबढब, चबडब स्त्री १ ढवळाढवळ; गोंधळ; 
अव्यवस्था, २ पदार्थांची गछद किं० उल्थापालश्र. 
चबढबी ,चबडबी स्त्री ०१स्वच्छंदी त्री. २ दुर्व- 
तनी स्री. [ लटपटी खटपटी करणारा. 
चबढबी (-व्या ), चबडबी (-ज्या ) वि० 
चबिणा (-ना) [ सं० चर्वण ] पु० १ पोहे, 
फुटाणे, चुरमुरे,ळाह्या इ० चावून खावयाचे पदार्थ. 
२वर्रील्सारखे पदार्थ खाणें किं० खाण्याची क्रिया; 
उ० मुलांचा सारा दिवस चबिणा चालतो. 
चब्चुतरा, चवुत्रा [ हिं चवूतराहू ] पु० १ 
चोंकोनी ओटा. २ कोतवालाची कचेरी. ३ जका- 


तीच नाके. ४ रिकामटेकड्या छोकांचा अज्ठा, 
चंबू ( -भ्ू) पु? आवळ गब्न्यार्चे धातूचे 


वाचन. & एकाद्याचा चंबू होणें तो वादांत निर- 
त्तर होणें; त्याचा बोऱ्या उडणें. | इनो. 


चभळ वि वापरून वापरून सईल झालेला (कपडा 


चमक [हिं०] स्त्री० 2 रत्नादिकांची चकाकी; 


तकतर्का; लखल्खी, २ मनांत एक उद्देश असून 
दुसऱ्या उद्देशाची वतावरणी; ढोंग; उ० एकीकडे 
चमक दाखवून दुसररांकडे रट्टा मारण्यांत तो पटाईत 
आहे. ३ गात्रविशषषांत एकाएकी उठलेली वेदना; 
एकदम उठलेली तिडीक (उठणें,मारणें,इ०).४नाकांत 
किं० कानांत घालतात तें हिऱ्याचे किं० मोत्याचें 
किं० सोन्याचे एक भूपण . & चमक बिजली स्त्री० 
शनखरे करणारी ल्ली..२ठमकत ठमकते चालणारी स्त्री, 

चमकणें अ० %० १ चकाकणें; झगझगणें. 
रंगाच्राविशषेष आकस्मिक वेदनेने व्यथित हाणे; 
चमक उठणे [कॅ० मारणे. ३ दचकणें. ४ ठमकत 
ठमकत चालणें. 

चमक (-का-) विणें [ म० : चमकणे ? चे 
प्रयोजक] स० क्रि० छडी, चावूक, इ० ना मारणें. 
२ अंगावरचे दागिने लोकांच्या नेत्रांत भरावे 
म्हणून अंगविक्षेप करणें. 

चमकी [ म० चमकणें ] स्त्रा» १ मारा- 
वया'ची वेत इ० ची छडी, २ नथेवर बसविलेली 
असते ती हिरकणी, २ लंवंगेच्या आकाराचें एक 
कणेभूषणविशेष . 

चमचम क्रि चि० १ चटचट; उ० छडी लागे 


चमचम विद्या येई घमधम. २ झुमझुम; उ० धागऱ्या 
चमचम वाजतात. 

चमचमाट पु० २१ खाद्यपेयादि पदाथीची 
तमरृद्धि. २ खाद्यपेयादि पदा्थाचें यथेच्छ सेवन. २ 
चक'चकाट; उ० दिवाळीत घरोधर दिव्यांचा चम- 
चमाट असतो. 

चमचमील वि? १ योग्य प्रमाणांत मसाला 
पडल्या कारणानें आगे योग्य प्रकारें वनविल्या- 
कारणानें स्वादिष्ट झालेलें ( खाद्य किं० पेय ). २ 
सुस्वादय पदार्थांची सम्राद्धि ज्यांत आहे असें भोजन.. 

चमचा [ हिं० चमःचाह_] पु० एक प्रकारची' 
उथळ आणि लांबट पळी. 

चमडी [ सं० चमन; हिं चमडी ] ह्या० 
अंगाचें कातडे, & तो चमडी देईल पण 
दमडी देणार नाहीं तो देहकष्ट सोसावयाला 
तयार होईल पण पैशाची ह्याने सोसावयाला तयार 
होणार नाहो ( चिक्कू माणसाचें वर्णन ). चमडी 
फाटे पर झबला नहों फाटे अंगाची कातडी 
झिजून फाटेल पण हें वलन झिजून फाटणार नाही 
( इतके बळकट आणि दडदडीत ते आहे). | 

चमत्कार [ सं० ] पु० १ आश्चर्य. २ आश्चव- 
जनक पदार्थ. 

चमत्कारणें [ म० “ चमत्कार ? पासन ] 
अआ० क्रे० आश्चर्यचकित होणें. े 

चमत्कारिक [ म० चमत्कार ]वि० १ आश्चय- 
कारक. २ विलक्षण व 

चमन [ फा० ] पु० शवागेंत सहल करावया- 
साठों ठेविलेली पायवाट. २ थाटमाट; भव्यपणा > 
भपका . ३ वृत्तांचा उल्हास; रंगेलपणा . रि 

चमनी [ म० चमन--ई ] वि० रंगेल खेळ 
खेळणें, बागडणें, इ० ची ज्याला आवड आहे असा 
( माणूत, मूल, ३० ) 

चमर [ सं० ] पु० १ मृगविशेष, २ गवा 
(पांढऱ्या शेपटीचा). पु०, न० चंवरी( श्रारमंतांच्या) 
डोक्यावर वारावयाची ). 

चमरी [ सं० ] स्त्री० कणीस; मंजरी. 

चमस [ सं ] पु०, न० 4 यज्ञिय पात्र- 
विशेष, २ पिठाचें पक्कान्न( घारगा, ३० सारखं )- 

चमू [सं०] स््री० १सेन्य, २ पैन्यभागविशेष « 

चमेल स्त्री० एक फुलझाड, न० त्याचे फूल. 


चमेली 


६४३ 


चरचरीत 


चमेली स्थी० एक फुल्झाड, 

चय [ सं० ] पु० ९ समूह, ढीग, रास. २ 
श्रेढोर्ताल संख्यांमधलें अंतर . 

चयन [ खै० चिरगोळा करणें, जमाविणें]न ० 
१ ढौंग करणें, जमविणे, २ स्थंडिल.३ नर्दीचा घाट. 

चयन [हिं०] स्त्री ० करमणूक; खेळणें, हिंडणे, 
फिरणे, ३० रूप गमतांत केलेली कालक्रमणा. 

चयन [ हिं० चयून्‌ ] स्त्री० विश्रात;आराम 

चयनी [ ॥हिं चयन्‌--म० ईं (प्रत्यय) ]वि० 
रंगेल; करमणुकीच्या उद्योगांत काळ घालावणारा 

चर [ सं०चर>हलणें ]वि० १हलणार;चचळ 
२ जंगम , सजीव. पु०'१ हेर; टेहळणी करावयास 
पाठाविलेला इततम. २ खंजरीट नांवाचा पक्षी .२ मंगळ- 
यह.४ मंगळवार. न० १ (ज्योतिष) दोन स्थानां- 
मधील दक्षिणोत्तर अंतर. &चराचर न० सर्वे 
वस्तु; नग, 'चरराशि पु० मेप, कर्त, तुला आणि 
मकर, हे राशि प्रत्येक. 'चर नक्षत्र न० स्वाती, 
श्रवण, धनिष्ठा, आणि शततारका, हीं नक्षत्रे 
प्रत्येक. चर वार पु० सोमवार 

चर [ हिं० ] पु० किळछ्याचे भोवती खण- 
लेला खंदक. पु०, स्त्रा० घासून पडलेला ओर- 
खडा ( पडण ) 

चरक [ फा० चख॑ ] पु० १ उताचा रतत 
काढावयाचें यंत्र. २ धातुमयं पाल्यास झिलई [के० 
नक्षी करण्याचें यंत्रावेशेष.२ ताड (खाद्य खाण्याची 
नी चटक तिची निंदा करावयाची असतां);उ० ह्या 
राम्याचा चरक (किं०तोंडाचा चरक) एकसारखा 
चाललेला असतो. ४ पुरण इ० वाटावयाचे यंत्र- 
विशेष. ५ ( लक्षणेने ) धबडगा ( कामाचा, 
पाहण्यांचा, स्वयंपाकाचा ). & एकाद्याला चर- 
क्वांत धरणें त्याला चुकारपणा न करूं देतां काम 


करावयाला लावण 
रक, चरख 1व० आश्चवयान चाकत झालेला 


उ० माझी डा ( किं० अक्कल ) चरक झाली 
उ० मीं चरख झाला ! 
चरकट [० चेऱ्हाट ] न० लांबलचक आणि 
कंटाळवाणी हकीगत किं० गोष्ट. स्त्री० चपराक 
( मारणें, चढाविण, छगावण 3 
चरकटणें स० क्रि० १ दुपदरी किं० तिपदरी 
दोरी चांगली वळण्याचा हतु न धरता कशीतरी 


कामचलाऊ वळणें. २ ( लक्षणेने ) लिहिणे ३० 
काम घाइधाईंनें करणें; उ० त्यानें एका तासांत दहा 
बंद चरकटले म्हणून त्यांत इतकीं अशुद्धे राहिलो. 

चरकटःया [ म० चरकरणें ] वि० घाईवाईनें 
काम करणारा; काम चांगलें करण्याकडे विशेषसे 
लक्ष्य न देतां काम करणारा. 

चरकणें अ० क्रि० १ चर॑ असा आवाज करून 
फाटणे ( वक्च ३० ). २ कांहों आप्रिय वार्ता 
अकस्मात्‌ ऐकून व्यथित होणें; कांहों अनिष्ट 
देखावा पाहून चकित होणें. २ भयंकर देखावा 
पाहून घाबरणे; उ० वाघ दिसतांच तुकोबा चर- 
कला. ४ दवकणें; ओशाळणें; कचरणें. 

चरका पु० १ उष्ण पदाथांच्या स्पर्षाने ए॒क- 
दम उठते ती तिडिक कि० वेदना. २ फोडणीचा 
आवाज. ३ आप्रेय [कें० भयंकर किं० दुःख- 
कारक गोष्टीने मनाला बसलेली दहशत. ४ लाल 
तापलेल्या लोखंडानें मनुष्याच्या किं० अनावराच्या 
अंगाला देतात तो डाग (देणें ). 

चरकी (-खी) [ फा० ] स्री? १ चाकू, 
सुरी,. कातरी, ४३०स भार द्यावयाचें चाक. २ 
धातूच्या पात्राचे कण तासून काहून तें चकचकीत 
करण्याचें सोनार,तांवट, इ० कारागिरांचे एक यंत्र. 

चरगण [ म० चरणें ] न० युरांस चरा- 
वयाजोगें गवत इ०; उ० पाऊस पडला तरी 
चरगण व्हावयाला एक महिना पाहिजे. 

चरचर, चरांचरां क्रि वि० १ चर चर असा 
आवाज करून किं० अस्ता आवाज होईल अश्या 
रीतीनें ( वश्न इ० फाडणें ). २ वेगानें, झपाऱ्यानें 
( बोलणें, लिहिणें ३० ), & काळीज चरचर 
कांपणे कांडों भर्यकर गोष्टीमुळे हृदय व्याकुळ 
होणें किं० हृदयाला धक्का बसणे. 

चरचरणें अ० क्रि १ चरचर अत्ता आवाज 
करणें. २ झोंबणें ( ओबषध ३० डोळ्यांत , जखमेवर , 
३०). & एकाद्याचें रान चरचरणें त्याला फार भूक 
लागणें, 

चरचरीत वि० १ खरखरीत; स्परशेद्रियाला 
गुळयुळीत लागत नाहीं असें ( कापड इ०)., २ 
झोंबण्याजोगें, जोरदार, स्पष्ट, मनांत पक्कं ठसेल 
असें (भाषण, हुकूम, ताकोद, इ०). क्रि० वि० 
पूर्णपणें, अगदीं; उ० हें कापड चरचर्रात पंधरा 


चरर्चाक 


८४४ 


चरवण 


हात आहे; उ० ह्या मोत्यांना चरचरीत शंभर 
रुपये द्यावे लागतील. 
वचरचीक वि० तलळख; हुशार. र 
चरचोंडा [वि० १ वटवट करणारा. २ दुतर 
लोक बोलत असतां मध्यें तोंड घालणारा; लग्रा. 
चचरड(-ढ-)क न० लांवलचक आणि कंटाळ- 
वाणी गोष्ट किं० हकीगत (लावणें, मांडणें,करणें), 
चरडणें स० क्रि० धान्य ३० जाडेभरडे दळणें, 
चरण [ म० चरणें ] स्त्री १९ युरांत चरा- 
बया इतके उंच वाढलेलें गवत इ०; चरगण., २ 
गुरे चरावयास पाठविली असतां त्यांच्यासाठी 
सरकारला जो पैत्ता द्यावा लागतो तो. ३ गवत 
खाण्याची क्रिया; उ० त्या बांड्या गायीपेक्षां ह्या 
काळ्या गायींची चरण जलद आहे. ४ सुरांनी 
खाळेल्या गवताचे परिमाण. 
चरण [खं०] पु०, न० १ मनु्यादि प्राण्यांत 
चचालावयात ताधनभूत जो अवयव अततो तो; 
तंगडी; पाऊल, २ खां्र, २ चवथा भाग. ४ 
वृक्षाचे मूळ, ५ वेदशाखा. ६ अभंग इ०चें कडवे, 


७ हस्त नक्षत्राचा चवथा भाग; ह्या चार भागांना । 


लोखंडी , तांबेरी, रुपेरी, आणि सोनेरी अशी 
नांवें आहेत. &चरणायुध पु० कोंबडा. एका- 
द्याच्या चरणीं लागणें त्याच्या पायांवर डोकें 
ठेवून त्याला वंदन करणें किं० त्याची प्रार्थना 
किं० विनंती करणें. चरणचाली स्त्री पायांनी 
चाळून प्रवास करणें. चरण चालीने क्रि० वि० 
यायांनीं चाळून. चरणतीर्थ न० गुरु, ब्राह्मण, 
इच्या पायांचे तीथ. चरणसंपुष्ट पु० जोडा 
९ पायांत घालावयाचा ). 

चरणें [ सं० चरऱय्खाणें, भोगणें ] अ० क्रि० 
१ युरें इ०नीं तृणादिके जेथें रुजले आहे तेथें जाऊन 
तं भक्षिणें. २ नानाप्रकारच्या उद्योगधंद्यांत पैसे 
मिळवीत असणें, २ पक्षी इ०्नीं धान्याचे कण 
चोचीने उचलून घेऊन ते खाणें. ४ कांहों क्षत, 
खरूज, गजकण, इ०नीं त्वचेचा आधिक आधिक 
भाग आक्रान्त करीत जाणें. ५ ( लाक्षाणिक ) 
खएकतारखं खात असणें; उ० हीं मुलें सकाळपासून 
चरत आहेत. ब 

चरपर स्त्री लांबलचक आणि कंटाळवाणी 
हकीकत , &चरपटपंजरी, चरपटपंजारिका स्त्री ० 


। हिरवटपणा ( स्वभावाचा ). वि? 


लांबलचक आणि कंटाळवाणी हकीगत; चऱ्हाट. 

चरफड [ म० चंरफडणें ] स्त्री> अस्तंतुट- 
पणानें केलेडी पिरंपीर; रागाचें आरढणें. : 

चरफडणें अ० क्रि० रागाने क्रि असंतुष्ट - 
पणानें पिरपिरणें, 

चरफडाट पु० शब्दांनी ० क्रियेने व्यक्त 
केलेल[ असंतुष्टपणा [कॅ० राग. 

चरफी स्त्रा2 जार्डाभरडी दळलेली कणीक 
( गव्हाचें पीठ ). 

चरब [ अ० ] क्रि० वि० तंतोतंत रीतीने; 
आगदीं बरोबर; यत्किचित्‌ कमी किं० ज्यास्ती न 
होतां; उ० तो गांव येथून चरब तीन कोश आहे; 
उ० हा धोतरजांडा चरब दहा हात लांब आहे. 
वि० महागाईचा ( भाव, दर, मजुरी, इ० ). 

चरबट स्त्री9 १ वायफळ किं ० पाचकळपणाचें 
बोलणें ( लावणें, मांडणें, चालाविणें ). २ 
१ खरखरीत 
(विडा इ० खाऊन झालेली जीभ), २ नीरस किं० 
पचपचीत ( ाध ). ३ वटवट करणारा. 

चरबटणें अ० क्रि० १ खरखर्रात होणें (विडा 
इ० खाऊन जीभ, गाल-इ० ).२ पुळ्या पुटकुळ्या 
इ० मुळें खरखरीत होणें (अंगाची त्वचा), २ €_ 
बडणें (मातीने, राख्लेन,इ०नीं भांडेंड०).४ खरडश 
ओरखडणें (मांजर इ० च्या नखांनी त्वचेवर) ० 
मांजरांचों नखें माझ्या अंगावर चरवटलीं आर्त. 

चरबररात वि० १ खरखरीत. २ पूर्णपणे 
शिजलेला ( भात, भाजी, इ० ). 

चरबी [ फा०] स्त्री० बकरा, 
मांसांतील तेल काढतात तें. 

चरम [ सं० ] वि० १ रोवट्ला. २ मागत 
३ पश्चिम दिशेकडचा. ४ कनिष्ट. ७ चरमकाह 
पु० झृत्युसमय. चरम कोटि स्त्री ०शेवटचा उपाय? 
इलाज,किं ०युक्ते.चरमावस्था स्री ० र ली न 

चरमर स्त्री १ खरखररातपणा. २ शोंब चत 
( पदार्थांचा, बोलण्याचा ). 

चरमरीत वि० १ पा ही म्हणून रुचकर 
( खाद्य ).२ कठोर( भाषण ). २ तह दशा. 

चरवट न० मृत्तिकेचें कांहीं आकारावशेषा 
पात्र. 

चरवण न०, चरवा पु० १ युरांना गन 


न 


मेंढा रि ट्ट ठ्च्या 


चरावेणं . 


८६४५ 


९ 
च्ब्म 


कळ सकम स ्व्च्चाच्ाा 


३० खावयाचें कुरण. २ कुरणांत युर चरावेण्या- 
बद्दल कुरणाच्या मालकाला धावे लागतात ते पैत्ते, 

चराविणें स० क्रि चरणाऱ्या गुरांची राखण 
करणें; गुरे इ० चरावयास नेणें. 

चरवी स्त्री० १ वाटोळ्या आकाराचें पात्र- 
विशेष, २ मधाचें पोळें, 

चरवें न० युरांचें किं० पक्ष्यांचे भक्ष्य. 

चरस [ हिं० ] पु०्भांगेच्या झाडाच्या बोडा- 
तील चीक ( पिणे, ओढणें ). 

चरखा [ हिं० ] पु० १ वैल इ० चें कातडें, 
२ चांभार लोकांवर बसाविलेला कर (जो कातढ्या- 
च्या रूपानें च्यावयाचा असतो ). 

चरा पु० ओरखडा; युळयुळीत पदार्थावर कांह 
कठिण पदार्थ घासल्याने पडते ती रेघ. 

चराई [ म०चरणें ] स्त्री» ९ युरें लोकांच्या 
कुरणांत चरावयाला घातलों असतां कुरणाच्या 
मालकाला द्यावें लागतें तें द्रव्य. २ चरावयाला 
घातलेल्या युरांच्या राखणावळीबद्दल गड्यास थावें 
लागतें तें द्रव्य; राखील. 

चराचर[सं०] न० स्थावरजंगमात्मक नें जग तें. 

चराचर पु०, स्ी० प्रार्चान कालापासून 
ववालत आलेली रीति, संप्रदाय, चाल, ३०. 

चरांचर, चरांचरां, चरांच्वर, चरारां ० 
वि० १ चरचर असा आावाज होईल अशा रीतीनें 
( फाढणें, बोलणें, कापणें, खाणें, लिहिणे, इ० ). 
२ न अडखळतां ( लिहिणे, वाचणे ,बोलणें, ४० ). 

चरित [ सं० ] न० ९ जाणें. २ आचरण; 
वर्तनक्रम. ३ चरित्र. ४ स्वभाव. &चरितार्थ 
वि० १ विजयी. २ कृतार्थ. २ ज्याच्या सर्व 
कामना तृप्त झाल्या आहेत अस्ता, ४ सार्थ, सफल, 
पु०१ संसाराची गुजराण. २ उपजीविका , 

नचरित्र [ सं० ] न० १ कर्णे; पाळणे. २ 
वर्तन. २ स्वभाव. ४ दृत्तान्त; इतिहास. ५ कर्तव्य, 
कस्तीचें चरित्र आणि पुरुषाचे भाग्य कोणास 
समजत नाही लीर्चा वागणूक कशी भाहे हें 
आणि पुरुष किती ऐेश्रर्यांला चढेल हें कोणाला 
कळत नाहीं. पीड 

चारिंदा [ फा० ] पु० १ जनावरांसाठी गवत, 
दाणा, इ० समुच्यानें. २ जनावरे चरावयास 


> 


घालण्याबद्दल द्यावयाचा पसा, 


चरी स्त्री० १ लहान चर, पन्हळ, किं ० ओहोळ, 
२ तळहातावर सुताचे पेड वळून केलेली दोरी. 

चरींव [म० चरणे] न० युरांचें चरावयाचें 
कुरण, 

चरू [ स॑० ] पु० १ होमार्थ शिजाविलेला 
भात, २ चरूचा थाळा. &चस्स्थाली स्त्ची० १ 
स्वयंपाकाची विविध अंगे.२ एक दोघांचा स्वयंपाक . 

चरोळें न० तूप ६० ठेवावयाचे लाखलोट्या- 
सारखें कांहीं बारदान. 

चर्चणे ,चर्चिणें [स॑० चर्चंच्माखणे] स०क्रि० 
चंदनादि पदार्थ शरीर ३०स लावणें किं० चोपढणें; 
माखणें; उ० अंगाला भस्म, चंदन ३० चचिणें. 

चर्चन [सं० चर्चनमाखणे] न० उटणें लावणे; 
माखणें. 

चर्चा [ सं० चर्चूच्माखणें, निंदिणें, वाटा- 
घाट करणें ] स्री? १ अभ्यात. २ वाटाघाट, २ 
घोटणें. ४ चोकशी. ५ माखणें ( चंदनादिकानें 
शरीराषदि ). ६ प्रतंगांदिकानें कोण एकाची कोण 
एका स्थलीं निघते ती गोष्ट; उ० आज त्या गवई- 
मंडळींत तुमची चर्चा निघाली होती. ७ देवा- 
दिकांच्या चरिताचें वर्णन किं० निरूपण; उ० 
सर्वकाळ तो गोपाळपंत भगवच्चर्चा कर्रांत अत्तो. 
८ कोणेकाची त्याच्या पाठीमागें जी निंदा ती; 
उ० तो वामनराव तुमच्या तोंडावर गोड गोड 
बोलतो पण मागें तो तुमची चर्चा कर्रात अस्ततों. 
९ दोन माणसांनी होकादि आळीपाळींनें म्हणणें, 

चर्पट [ सं० ] पु० १ हाताचा पंजा ( बोटें 
ताठ करून). २ वुडुड्यांचा समूह; फेस, २ लांब- 
लचक आगि कंटाळा यावद्राजोगी हकीगत, गोष्ट, 
इ०.& चर्पट पंजरी स्त्री ० लांबलचक आणि नीरस 
गोष्ट, हकीगत, निवेदन, इ०. 

चर्पटिका [ सं० ] स्री० १ एक वृत्तावेशेष. २ 
नीरस हकीगत किं० गोष्ट. २ अलंकारांनी सुशो- 
मित असें वाक्‍य. 

चर्म [ सं० चर्मनून््कातडें ] न० १ कातडे, 
चामडे. २ ढाल. &चर्मकार, चर्सक पु०चांभार . 
चर्मकील पु० चामखीळ ( त्वचेवर उठतो तो ). 
चर्मकुंड, च्मकाचें कुंड न० चांभार लोक कमा- 
वावयाचीं कातढीं ज्या डोणांत भिजत घालतात 
ती डोणी, चर्मचक्षु न० जगतांतील जे पदार्थ 


च्या 


९2६ 


चव 


( दगड, झाड, बेल, माणूस ) त्यांचें ज्ञान 
करून दणारें इंद्रे; डोळा ( ज्ञानचछु, 
अंतश्चव्षु, दिव्यच ३० च्या सापेक्षत्वें ). 
चर्मधन न० गायी, म्हशी, इ० रूप संपत्ति. 
चर्मवाद्य न० ढोलक, नगारा, संबळ, डफ, इ० 
कातढ्याचे वाद्य ते. चर्मपाढका स््री० जोडा 
वहाण, ३०, चर्मी वि० कमावलेल्या कातड्याचा 
वनावेलेला. चर्मी जोडा पु० उत्तम रीतीनें कमा- 
वलेल्या कातड्याचा केलेला जोडा. 

चया [ सं० ] स्त्रा० 2 हिंडणे; संचार, २ 
गति. २ वर्तनाची सरणी, वागणूक. ४ करणें, 
काते; उ० तपश्चर्या . ५ विधि , कृत्य; उ०त्रतचर्या . 
६ रौति, पद्धाते. ७ मार्ग. ८ सेवा, आुश्रषा, ९ 
सुखाची मुद्रा; उ० दुखण्यानें त्याची तोंडाची 
चयां पार फिरली. 

चर्र क्रि? वि० चर॑ अता आवाज करून, किं० 
चर॑ असता आवाज होईल अशा रीतीनें. न० आक- 
स्मिक र्भातीचा किं० दुःघाचा उद्भव किं० उद्रेक 
उठ वात्र म्हणतांच त्याच्या पोटांत चरं झालें: उ० 
याची नोकरी गेली हृ ऐकतांच माझ्या पोटांत 
चर॑ झालें, 

चवैण [ सं० ] न० २ कांही पदार्थ तोंडांत 
घालून दांतांनीं तो वारीक म्हणजे कणरूप कर- 
ण्याचा व्यापार; चावणे. २ लाह्या, पोहे, इ० 
चावून खावयाचे पदार्थ, 

चर्वेणा [ सं० ] स्त्री० एकादा विषय मनांत 
चांगला [वेवावा म्हणून त्याची पुनः पुन: वाटा- 
घाट करणं 

चावत [ लं० ] वि० चावलेलें; दांतांनी 
चावून कणरूप केलेले. न० चावून चूर्णरूप केले 
त. & चवितचवण न० निरर्थक पुनरुच्चारण 
क्रं वाटाघाट 

चऱ्हा, चरा पु० कांहों काठेण पदार्थ दुसऱ्या 
पदाथावर जोरानें घासल्याने उठते ती रेघ;ओरखडा 

चर्‍हाट न० १ वळलेली दोरी. २ (लाक्षागिक) 

छाबल्चक आण नोरस हकीगत , वर्णन, किं० गोष्ट 
( वळणें ). & देवळांतली गेली घांट तर गुरव 
म्हणे माझें गेले चऱ्हाट मोठ्याच्या मोठ्या 
उकसानाबद्दल आपण बेपर्वा असतों आणि त्या 
जकसानावरोवर आपल अगदीं अल्य नुकसान 


झालेले असलें तरी आपण ओरडत असतों 

चल [ ख० चलऱरसरकणें ] वि २ हल- 
णार, कापणार. २ चैचल, अस्थिर. २ नाशवंत 
वनाशी; क्षणभंयुर, &चलबिचल [ म० चल-- 
विचल ] स्पी० 2 स्थरपणांत ब्रधाड; 
पदार्थविशेषाची कांहॉं काळ स्थिरता आगि कांडी 
काळ चेचलता. २ काय करावें काय कळू नर्य, 
ह्या संबंधानें मनाची चंचलता [० दोलायमान 
स्थिति 

चलण [ सं० चलऱ्न्चालणें, सरकणें ] अ० 
०२१ आमच्या किं० माझ्यावरोबर येणें; एकाद्या 
माणसाञरोवर जाणें ( फक्त आज्ञाथा क्रें० 
विध्यर्था प्रयोगांत ); उ० चल ( किं० चला ) 
आमच्या ( किं० माझ्या ) वरोवर; उ० चल 
नोघ, आपल्या आईबरोबर, २ निव्रून जाणे 
( फक्त आज्ञाथीं ); उ० चल, ऊठ, काळे कर ! 

चलती [ खं० चळूरजाणें; म० चलणें 1 
स््री० वैभवाची किं० उत्कर्पांची स्थिति; भर 
भराट, &चलती तिकडे भलती वैभवाच्या 
काळीं मनुष्यानें कांही केलें तर्री त्याचे गाडव 
गायिले जातात; ( भर्ल्ता[वा्लाणणी; भल 
पणाचें श्रेय ) 

चलन [ सं० चलन्च्चालणें ] न० १ कापरा 
२ हिंडणे, २ एकाद्या देशांत चालूं असलेले नाणं 
( एकाद्या देशांत ) देवधेवींत उपयोगो पडणारा 
घातूंचीं नाणी [किं० कागदाचे तुकडे. 8 चळन- 
वलन न०ए०व० हालचाल; हालणें. चलनी 1व० 
चलनांत चालणारे; देवधेवीच्या व्यवहारांत चाळ 
असलेलें; उ८ गांव चलनी , सरकार चलती, पेठ 
चलनी, बाजार चलनी 

चलाऊ [म० चलणें] वि० कामाला चालण्या- 
जोगा; उत्तम नव्हे तरी गरज भागविणारा . &कास 
चलळाऊ वि० उत्तम नव्हे तरी प्रस्तुतची गरज 
भागविणारा 

चलाक, चलाख [ पा० चलाकू ] १० 
तछ्; हुशार; चंचिबाग 

चलळाकी (-खी) [ फा० 'चलाकां ] स्री? 
तछखपणा, हश्यारी 

चालळेत [सं०] वि० हाललेला;; स्थानभ्रष्ट 

चव स्री? १ ऐकावयाच्या शाब्दादिकांचा? 


चव 


८४७ 


यचंबर 


_________________2____ऑ ऑऑ्ॅक्शिसिससिस्निणणणणणणणणण 


[किं० पहावयाच्या रूपादिकांची , किं० खावयाच्या 
य्यावयाच्या खाधपेयांची किं० घुडधय़ाह्य शाख्रा- 
दिकांची गोडी, राचे, [्के० लज्जत. २ ( विशे- 
चत: ) खाद्यपेयांची राचि. २ रसनेंद्रियांची र्चि 
जाणण्याची.ताकद किं० रुचि घेऊन उत्पन्न होणारें 
सुख; उ० आज आठ. दिवत माझ्या जिभेची 
शाचि नाहींशी झाली आहे. &गाढबाला गुळाची 
चव काय आणि बहिऱ्याला गायनाची चव 
काय ? ९ दर्दी मनुष्यालाच पदार्थाची योग्यता 
कळते, इतरांस कळत नाहीं. २ दर्दी मनुष्यच 
पदार्थांचा सदुपयोग करून आनंद अनुभवू शकतो. 
तापल्या पाण्याला 'चव राहात नाहीं मैत्रीत 
एकदा कांहो' बिघाड झाला असतां ती मैत्री पुन्हा 
जमली तरी ती पहिल्याप्रमाणें सुखकर होत नाही. 
चव काढणें खाण्यांत: चोखंदळेपणा करणें. चव 
चेणें, चव पाहाणें पदार्थाच्या आस्वादाचा अनु- 
भव घेणें. चवेस पडणें आवडीचा वारणें किं० 
वाटूं लागणें. 

चव पु० १ ओला नारळ खवणीानें खवून 
म्हणजे खरवडून काढलेला कीस; चहू. मोत्याच्या 
वजनाच्या रती आणि मोत्यांची संख्या ह्यांचेवर 
कांहीं गणितकृत्य करून जें वजनरूम फळ येतें ते. 

चवई स्री ९ रानकेळ. २ चार पायांची 
बैठक; चौपायी ९ देवांच्या मूर्ति, पाण्याची 
भांडी, ३० ठेवावयाच्या उपयोगाची १ 

चथक पु० एक वनस्पातिविशेष. 

चवकट इ० ' चो मध्यें खालीं पहा. 

चवचव स्त्री० कांही तमारंभांत योग्य व्यवस्था 
नसल्याकारणाने होतो तो गोंधळ. 

न्चवंटके पुढें “ चवंडके ? पहा. 

चवड स्री विड्याची पाने , भाकऱ्या, पोळ्या, 
इ० पदार्थीची जुळविलेळी रास किं० समूह; चळथ . 

चवंडकें न० एकतारी वाद्याविशेष ( ह गोंधळी - 
लोक वाजवितात ). &खंडींत नवंटके आणि 
त चवंट्के कोठें पहावें ? खंडीभर 
धान्याच्या राशींत गळफटलेलें नवंट्के हें माप 
( दोराच्या आठव्या भागाचे माप ) शोधून 
काढणें अशक्य आहे आणि सेन्याच्या अवाढव्य 
वसाऱ्यांत चवंट्के दे वाद्य शोधून काढणें अशक्य 
आहे. खंडील नवंटकें आणि कटकास चवंटके 


काये होय ? खंर्डाभर धान्य नवंटक्यानें मोजू 
पाहाणें हा मूर्वपणा आहे; तसेंच चवंटक्याचा 
आवाज तैन्यांताल सवे लोकांस ऐकूं जाईल असा 
प्रयत्न करणें हा मूखपणा आहे. [ प्रकार. 

चवडचाल स्थी० घोड्याच्या चालीचा एक 

चवडा पु० १ तळपायाच्या बोटांजवळचा प्रदेश . 
२ पायाचा एक रोगावैशेष. 

चवढव स्थी० १ युंतायुंत; घोटाळा. २ 
बोभाटा, बदुनामी . 

चवणा [म० चव] पु० खाद्यपेयांची चटक. 
२ वाईट खोडी. ३ छांदिष्टपणाची तवय. 

चवणें अ० क्रि १ शिष्टाचारापासून भ्रष्ट 
होणें. २ भलय़ाच सरणीनें वागणे. २ वेड्या- 
सारखें वागणे... _ के 

चवता(-त-)ळणे अ० क्रि रागाने बेफाम 
होणें; क्रोधाविष्ट होणें. 

चवताळें न० गवत, पानें, इ० चा कचरा 
ओहून काढण्याचें एक आउत. 

चवदार [ म० चव --फा० दार ( प्रत्यय रं 
वि० ज्याला चांगली चव आहे असें; रुचकर. 

च(-चा-)वनट [म० चव] वि० शचोखंदळा .२ 
वात्रट, फाजील. 

चवर पु० एक वनस्पतीविशेष. 

चवर [ से० चामर ] न० चमर नामक 
मृगाच्या शेपटीच्या केशांचा एक पदार्थविशष 
( माझा वारावयाच्या उपयोगाचा ). २ हाताने 
फिरवावयाच्या जांत्याच्या छुख्यावर दगडाचे रट्टे 
मारून मारून त्या घुव्याचा जो कुंच्यासारखा 
माथा होतो तो; तंबूच्या दोऱ्या बांधावयाचे जे 
घुटे त्यांचे माथेही हातोडीचे रट्टे खाऊन खाऊन 
असेच कुंच्यासारखे होतात; हे माथे प्रत्येक-चाल- 
तांना हातांत धरावयाच्या काठीचें जमीनीला 
लागणारे टोकही असेंच कुंच्यासारखें होतें, ह्या 
टोकालाही चवर म्हणतात . सर्व ठिकाणीं ' चंवर 
येगे'असा शब्द योजतात;उ० घुंग्याला चवर आला. 
इ०, छचैवर गोंडा पु० पळत ३० झाडांच्या साली 
ठेचून त्यांचे तंतु विभक्त करून. करतात तो गोंडा; 
श्रावणमडिन्याचा पोणिमेच्या दुसऱ्या दिवशीं असले 
गोंडे बैलांच्या शिंगांना बांधून त्यांची मिरवणूक 
काढतात. चैवरडोल पु०्देव्हार्‍्याचा , [किं ०अंबरा- 


चंवरा 


रीचा, क्विं गाडीच्या छ्पराचा माथा , चंवरडोली 
स्ी०१ देवळांतील देवाच्या मूतींवरील छताची 
चवकट,२स्त्रियांची वसावयाची डोली ,-जी मेण्या- 
पारखी खांद्यावरून वाहून नेली जाते. 

चैवरा पु० नर्दांच्या किं० खाडीच्या कांठचा 
प्रदेश ,-ज्याच्या चारी बाजूनें पाणी खेळून ज्याला 
वेटाचें रूप येतें, 

चवरी [ स॑० चामर ] स्यी० वनगायीच्या 
शेपटीच्या केशांचें केलेले माशा वारावयाचें साधन. 
% चंवराबरदार पु० चवरी धरणारा हुजऱ्या. 

चवला पु०, चवली स्ती ० दोन आणे किमतीचे 
नाणें. & चवल्या पु० रोजची मजूरी 
एक चवली द्यावयाची अश्या ठरावाने कामावर 
लाविलेला गडी . 

चवविणें स० [क्रं १ जाग्रत करणें; जागें 
करणें, २ चेतविणें; उद्दीप्त करणें. 

चवळी स्री “ददळ धान्यविशेषाचा वेल.&चवळ 
वेल स्त्री०, पु०चवर्ळांचा वेल, चवळा.चवळा पु०, 
चवळ(-ळा- )ई स्रा०्माठेया आकाराची चवळी. 

चवळी स्त्री० अफवा; बातमी. ( क्रि० निघणे, 
उठणें, पिकणे ). 

चवा पु० मोठें लाकूड, तुळवट, इ० उंच चढवा- 
वयासारठा' दोन लाकटें एकत्र! बांधून करतात ती 


चवाटके [म० चो(चार,)--टाक] न० तेल, 
तूप इ०च्या मापी शेराचा सोळावा भाग. 

चवाटा (-ठा ) -.[ म०चो ( चार )-- वाट 
(रस्ता ) ] पु० १ चार बाजूंनी येणारे चार रस्ते 
जेथें मिळतात तं ठिकाण, २ कोणताही सार्वजानेक 
अड्डा ,-जेथें अनेक घरचे अनेक लोक जमून गप्पा- 
'गोष्टी करतात ती जागा. 

चवारी स्त्री० पोफळाची एक जात. 

चवाळ स्त्री० एकसंध चार पंचे एकत्र विण- 
लेळे असतात ते समुच्चयानें. 


चवाळें न० चार प'चे एकापुढें एक असे 
विणलेले अप्ततात ते समुश्चयानें. २ लहान 
उणाख घोंगडी, _३ जड धोंडा किं० अन्य 
पदार्थ एका ठिकाणाहन दुसऱ्या ठिकाणीं चौघांनी 
लात अ याघाठ जो बांसा वेतात तो आणि 
असलेल्या दोऱ्या आणि त्याला काटको- 


८४८ 


चहाड 


नांत बांधलेला दोन लाकडे हों सारीं समुच्चयानें, 

चविष्ट [ म० चवररुचि ] वि० अत्यंत रुच- 
कर; स्वादिष्ट, [ रानकेळ. 

चवी, चवेण (-णी ), चवीण,चवेण स्री ० 

चब्य [ सं० ] न० चवक नांवाची वनस्पाति, 

चब्या [ सं० ] स्री ० कपाशी. 

चव्या पु०१ गंजिफांच्या ।कॅ०पत्त्याच्या डावां- 
तील चार ठित्रक्यांचे पान.२तिफाशी सोंगऱ्यांच्या 
खेळांत चवथ्या घरां सोंगटी बसे असा जो फाद्या- 
वरील डाव तो. 

चव्वीस-[म०चौ(चार)--.वीस] वि०चोवीस 
ही संख्या. 

चव्हाटा [ म० चो ( चार ) -- वाटा ] पु ० 
१ चार वाटा जेथं मिळतात ती जागा, २ गांवां- 
तील लोक जेथें गप्पा मारावयाला बसतात र्क० 
जमतात ती जागा, 

चब्हाळे न० जगडा. 

चष्मा [ फा० चपूमाहून्डोळा ] ५०, खी? 
१ उपनेत्रा -चाळिशी. -२ घराच्या कडेची खोली. 
२ दोन खांब $० दोन तुळया ह्यांच्या:मधल्या जागे- 
तील खोली. ४ नाटक गरह्यांतील प्रेक्षकांताठा 
केलेली खोली. 

चसणे अ० क्रि० २ हुकणें, चुकणें, अयझ्स्वी 
होणें. २ मरणे. ३ अधिकाराच्या जागेवरून 
बडतर्फ केलें जाणें, हाकलून दिलें जाणें. &चसणे- 
पुरास जाणें, चसणापुरास जाणें मरणे. 

चहा, चाहा [हिं०] स्त्री० एकाद्या माण 
बद्दल [्के० वस्तूबद्दल वाटते ती आवड; > 
तुमच्या कलेची ह्या गांवांत चहा होणार नारी? 
उ० त्या हरिदासाची सर्व ठिकाणीं चह्या झाली. 

चहा [ पोर्च्युंगीशू शा; चिनी छा ] उ 
१ एका विशिष्ट झाडाचीं पानें ऊन पाण्यात 
उकळून ,करतात तें पेय. २ एका वन काढा 
षाच्या पाती अधणांत घालून करतात ती चहा 
( ताप, पडसें,इ० वर ). &चहादाणी खा? ह 
हें पेय करावयाचें [के० वाढावयाचें पात्रविरेष, 

चहाटळ वि» वात्रटपणानें बोलणारा; फाजील 
पणा करणारा. 

चहाड वि० १ एकाद्याच्या गुप्त गोष्टी किं? 


त्ता? 
उ०. 


: लाजिरवाण्या. क्काति दुष्टपणानें प्रकट करणारा. 3 


चहांडण 


भिजावेले ॥कं० शिजावेले असतां जे मऊ 
नाहांत.असे धान्याचे दाणे. &चह्ाडखार, 'चहाड- 
दुंचका वर “ चहाढ “चा अर्थ १ पहा. 
चहाडणें [ म० चहाड ] अ० ॥क्रे० चहाड्या 
करणें. हा शब्द पुढील म्ह्णांतच येतो. बाढल्या- 
पेक्षां चहाडलें गोड मिष्ट पदार्थ खाऊन होतो 
. जो आनंद त्यापेक्षां चहाड्या करून र्कि० ऐकून 
अधिक आनंद होतो 
चहाडी स्त्री० दुतऱ्याचीं वमॅकमे प्रकट कर- 
ण्याचा धंदा किं० प्रकट करणें; दुसर्‍याची चार- 
चौघांत प्रकट केलेली रहस्य समुश्चयान. 
चहाणें स० क्रिशकाधा माणसाला किं० पदा- 
थोला प्रेमाचा किं० आवर्डाचा विषय करणें 
चहूं, चोहों [ म० चार? चें एक रूप ]वि० 
चार. हा शब्द सामासेक शाब्दांत मात्र येतो 
चहूंकडे, चोहोकडे, चहूं दिशांत, चोहों दिद्यास, 
चहूंफेर, चौहोफेर ( चौफेर ), छहुत्रा, 
चहोत्रा ( दरमहा दर शकडा चार हा व्याजाचा 
दर ), चहुत्रा ( चघुत्ना ) 
चळ [ म० चळणें; सं ० चलन्न्सरकणें ] पु० 
१ म्हातारपण, वायु, पिशाचसंचार, ४० 
कारणांमुळे घुद्धीला होतो तो भ्रेश. २ अस्थिर- 
पणा, चंचळपणा (संपत्ति, ३०कांचा). ३ दिलेल्या 
वचनाचा [्क० केलेल्या प्रतिज्ञेचा भंग; ठरलेल्या 
शिस्तीचे किं० कायद्याचे [किं नियमाचे उहलं- 
घन. ४ एकाद्या पदार्थाबद्दल कि० माणसाबद्दल 
अत्यंत तीन्न उत्कंठा [के० इच्छा किं० छंद ( ह्या 
अर्थी स्त्री० सुद्धां ). 
चळ [ म० चळणें ] स्त्री०, पु० रडत अस- 
लेल्या पोर इ०कांना रडें न आटोपावयाची स्थिति 
प्राप्त होते ती. 
व्वळक् स्त्री० १ शिपायांची टोळी. २ चोरांची 
टोळी, ३ पावसाची जोराची सर (येणें, पडणें ) 
४ प्रवाहाचा जोर; जोराचा प्रवाह, ५ चोर, 
शिपायी , कुल्ले, गुरेढोरे इ०चें एकाद्या ठिकाणा 
वेगानें येणें. ६ भाकऱ्या, पोळ्या, इ० ची चळध, 
&चळकधार वि० ( पावसाची जाराची ) तर. 
चळकांडी, चिळकांडी, चिरकांडी स्त्री ० 
१ रक्त, झऱ्याचे पाणी, इ०्चा एकदम आणि 
जोरानें उद्भवलेला प्रवाह, २ पपेचकार्रानें उड- 


८४९ 


चळवळणे 


विलेली धार 

चळकांप [ म० चळणें--कांपणें ] पु० आक- 
स्मिक भयानें शरीराला सुटतो तो कंप; ( भरणें 
सुटण ); उ० वाध ५ चोर, सर्प, इ० ) पाहा- 
तांच सुरारवाच्या अंगाला चळकांप सुटला ( किं० 
अगांत चळकांप भरला ) 

ळचळ, चळचळां, चळांचळां क्रि वि 

१ अतिभयामुळें चळचळ शब्द होई अशा रीर्तानें 
( सुतणें, क्रांपणें ). २ थंडीमुळे जोरा जारानें 
(कांपणें) . 

चळचळाट पु ०१ भक्ष्य आगे भोज्य पदार्थाची 
समराद्रे किं० वैपुल्य. २ घरांत गायी, म्हशी 
वासर, इ०चे वेपुल्य, २ पैशाची तमराव. ४ एकादा 
अधिकोऱ्यासंबंधानें रयतेला वाटतो तो दरारा 

चळचळात वि० खादपेयांची समाद्धे ज्यांत 
आहे असें ( भोजन, मेजवानी ) 

चळचूक [| म० चळणे-- चुकणें ] ख््री० सर्व 
प्रकारचे दोष समुश्चयानें ( करावयाचे तें न केल्या- 
सुळे आणे न करावयाचें तें केल्यामुळे झालेले ) 

चळण वळण [ खे० चलन--वलन ] न० १ 
हालचाल.२ वतनाची पद्धाते; वागण्याची तऱ्हा ;उ० 
संपात्ति त्याच्या ताब्यांत आल्यापासून त्याचें चळण 
वळण फिरले. 

चळणें [ सं० चलूसरणें ] अ० क्रि १ 
स्वस्थानापासून भ्रष्ट होणें; सरकणें. २ बाहे, 
माते, ४० बहकणें, ( म्हातारपणा इ०कां. मुळें). २ 
चुकणें, ४ वितरला जाणें ( पदार्थ, कर्तव्य, ०). 
५ सतत दौर्घ रुदन करणें ( मुलाने ). 

चळथ, चळत स्त्री० पोळ्या, भाकऱ्या, ३० 
रचा चवड ( एकावर एक ठेवून झालेली ), 

चळथणें, चळतणें स० क्रि एकावर एक 
अश्या (भाकऱ्या, पोळ्या) ठेवून त्यांची रास करणें, 

चचळबळ पुढें : चळवळ ? पहा. 

चळबळीत वि० तेलानें किं० तुपाने माख- 
लेली ( पोळा, भाकरी, इ० ), 

चळवळ [म० चळणें--वळणें] स्त्री? १ चंचळ- 
पथा; अस्थिरपणा, २ समाजांत उत्पन्न केलेली 
ओरड किं० जागृति. ४ हालचाल; उद्योग; खटपट, 

चळवळणें अ० क्रि०१ अस्वस्थपणाने हातपाय 
झाढणें ( आजारी किं० असंतृष्ट माणू करतो 


चळवळ्या 


५० 


चाकाटःया, चकाऱ्या 


तसें ). २ कांहीं तरी हालचाली करणें ( चेचळ | चाक वि० नोट नेटके; गोंडस, 


मूल करतें तसें ), 

चळवळ्या वि० १ चंचळ किं०अस्थिर स्वभा- 
चाचा. २ लोकांत चळवळ उत्पन्न करणारा(भाषणें, 
लेख, इ० नों ). 

चळविणें स० क्रि १ स्थानभ्रष्ट करणें. २ 
चुकारवैणें. २ गोंधळविणें. 

चळाळणें अ०क्रिे०१ जोरानें वाहाणे(मातेच्या 
-स्तनांतून दूध, जखमेतून रक्त, गळवांतून पू, ३०). 
२ जोराचा प्रवाह वाहावणें ( स्तन, जखम, गू, 
इ०नीं), 

चळी स्त्री विघाड, नाश, नासाडी. &माझी 
झोप चळी पडली. माझी झोप गेली (झोप मोडल्या- 
मुळें [कं आकस्मिक जागृति आल्यामुळें ) . 

चळे न० कांहां धान्य काहून घेतल्यामुळे सईल 
पडलेला मुढा . मुढा म्ह० गवताच्या आच्छादनांत 
बांधलेल्या धान्याचा गठ्ठा. 


चळेल [ म० चळ ] वि० ज्याला चळ भरला 
आहे असा ( वृद्ध माणूस ). 

चक्षु [ ल॑० चश्षुसन्च्डोळा ] न० १ ख्याचें 
ज्ञान करून देणारे इंद्रिय; डोळा; नेत्र. २ दृष्टि. 
ट्‌ द्व्यि ज्ञान. &चक्षुदांन न० देवांच्या मुतींच्या 
डोळ्यांस तूप लावणें. चक्चुण्पथ पु० क्षितिज. 
वचक्षूराग पु० १ डोळ्यांची लाली. २ प्रेमकटाक्ष . 
त्रक्षुर्विषय वि० दृष्टीस पडलेला, पु० दृष्टीचा 
टप्पा. चक्षुःश्रवा पु० साप ( जो डोळ्यांनी 
'ऐकतो अल्तें समजले जातें). चक्षुरिंद्रेय न० डोळा 
'हैं इंद्रेय . चक्षुष्मान वि० १. ज्याला डोळे आहेत 
असा म्हणजे डोळत. २ सुंदर आहेत डोळे ज्याचे 
असा. चक्षूरोग पु० “ डोळे येगे २ हा रोग. 

चाई स्त्री ० ज्यानें केश गळून पडतात अस्ता 
एक त्वचेचा रोग ( क्रि० लागणें ); ह्या रोगाला 
“* कातर, ? “ कातरी, ' ' उंद्री * अर्शी अन्य 
नांवें आहेत. &चाइंचाट पु० केश गळण्याचा 
रोग; चाई. 

चाउर्टा स्त्री ० वाष्कळ गोष्टी. 

चाऊल स्त्री० पावलांचा आवाज, वास, इ० 
चरून एकाद्याच्या सांन्निध्याची सूचना; ' चाहूल 
अलल ह्या शब्दाचें दुसरें र्य आहे. क्रि०लागणें घेणें, 

चाक [सं० चक्र] न० गाडी, रथ, इ०चे चक्र, 


चाकचक्य [ सं०] न० २ चक्राकी; तजेला. 
२ वीज, हिरा, इ० चे अंगीं डोळे दिपाबयाजोगे ने 
तेज असतें तें. 

चाकचोप वि० नोट काळजीपूवक वडी 
करून, किं० मांडगी करून, कि० तो घासून 


। पुसत आणला आहे नीटनेटकेपणा र्किं० गोंडस- 


पणा ज्याला असा (पदार्थ). 

चाकचोप, चाकचोपी [ म० चाकचोप ] 
स्थ्री० पदार्थाविशेषाच्या अर्गी कांह संस्काराने किं ० 
विशेष प्रकारच्या मांडणीनें आणलेला नीटनेटकरे- 
पणा किं० गोंडसपणा . 

चाकटणे अ०क्रि०१ चाकित होणें. २ गोंधळणें. 

चाकपाक, चकपक वि० स्वच्छ, नीटनेटके, 


४ 


गोंडस . 

चाकर [ हिं०] पु० नोकर; सेवक. & चाकर 
चाकराला भाईंबटीक बटिकीला समजावी 
समान दर्जाच्या माणसांचा संब्रंध तोयांचा किं० 
सुखाचा असतो. चाकराला आणि बटक्रीला 
उजूर नाहीं चाकर आणि बटीक यांना कोण- 
त्याही सववीवर काम टाळतां किं० चुक्रवितां येत 
नाहो. चाकराला चुकर आणि बटकीला नकर 
एका नोकराने आपण करावयाचें काम दुसऱ्या 
नोकरावर लोट्णें ( हा हास्यास्पद किं० निंध 
प्रकार होय ). चाकरचुकर, चाकरनफर उ? 
अ० व० नोकरबिकर; लवे चाकर ससुचय़ान 
चाकर माणते. चाकरपेद्या पु० १ नोकर चार्कर 
समुः्चयानें, २ नोकराचा दजा. २ कोणीही नोकर 


“-] 


(> न ह रद 
चाकरमानी (-न्या ) पु नोकरीचा * 
करणारा; नोकर. हत 

चाकरी [ हिं० ] स्त्री८ नोकरी; नोकर! 


बंदा. &चाकरी करावी आणि भाकरी “व. 
कष्ट करावे म्हणजे हक्काने सुख भोगता 
लोकांवर भारभूत होऊन राहाणें ही लाजिर्टव 
गोष्ट होय. चाकरीचोर पु० चुकारतट्टू 
कुचरपणानें काम करणारा नोकर. रमा, 
चाकवत पु० एक शाकभाजी. [१ ८ वट 
चाकळ पु० वाचाळपणा करणारा; 
चाकाटणे अ० क्रि० १ दिपणें. २ वा्कित व 
चाकाटःया, चकाट्या स्त्री? अ० १” 


चाकारी 


गोष्टी; रिकामटेकड्या गप्पा . 

चाकारी [ सं० चक्र ] स्त्री गाडी चालली 
असतां तिच्या चाकाची जी रेषा मातोंत किं० 
धुळींत किं० चिखलांत उमटते ती. 

चाका [ सं० चक्र ] स्त्री १ पातु, लाकूड 
इ०चा वाटोळा पातळ तुकडा. २ चपटा भोपळा, 

चाकू [ हिं० ] पु० लेखण्या करणें इन्कामी 
उपयोगाचे शस्त्रविशेष 

चाकोता पु० चाकवत नांवाची पालेभाजी. 

चाकोंदुळ न०' चकंदळ, ? ' चकदळ ! पहा. 

चाकोरी स्त्री०,चाकोरें न०मागे “चाकारी'पहा . 
> ्योळ, चाखोळें [म०ःचाक--ओळ ] न० 
रिकान्था गप्पागोष्टी करीत बसलेल्या लोकांचा 
समुदाय 

चचाष वि० नौटनेटेके. 

चाखणी [ म० चाखगें ] स्त्री> चाख- 
ण्याची क्रिया . 

चाखणें स० क्रि> १ पदार्थांची चव किं० 
राचे घेणें [कॅ० पाहाणें, २ पदार्थ अल्प प्रमाणांत 
भक्षिणे. &तळे राखा तो पाणी चाखी ज्याच्या- 
जवळ संरक्षणार्थ कांहीं पदार्थ ठोवेला आहे तो 
त्याचा उपयोग करणारच आणि उपभोग धेणारच. 
चाखलं नाहो. पण देखलं तर असेल? एकाद्या 
वस्तूचा प्रत्यक्ष अनुभव नप्तेल किं० उपभोग धेत- 
लेला नसेल तरी ती वस्तु काय आहे, तिचा उपयोग 
काय किं० उपभोग कसा घ्यावयाचा किं० तिची 
योग्यता काय ह्या गोष्टी माहीत असगें शक्‍य आहे. 
चाखत माखत जवणें १ चोखंदळेपणानें जेवणे. 
२ अन्नावर वासना नसतां अळेंअळें जेवणें. चाखत 
माखत बोलणें आवंकत आणि रेकत बोलगें. 
मी तो पदार्थ कांही चाखून रांधला नाहों 
मी तो पदार्थ केला आहे हें खरें आहे पण त्याचे 
सर्व गुणदोष मळा ठाऊक असणें शकय नाहीं 
चंकीविषयी कोणी चाखून रांधलं नाहों मानवी 
कृतांत चुकी ही अतावयार्चाच; बिनचूक अशी 
छाते करणें शकय नाहा 

ऱचाखवत पु० वर्‌ चाकवत * पहा 

चाखविणें [ म० “चाखणें्चे प्रयोजक ] स० 
क्रे०१ चाखावयास भाग पाडणे. २ चाखावयाला 
देणें. ३ ( लाक्षणिक ) अनुभव घ्यावयाला 


६५१ 


चांचण 


लावणें; सोसावयाला भाग पाडणें; उ० त्याच्या 
तोंडांत जेव्हां दोन चाखविल्या तेव्हां तो कबूल 
झाला (म्ह० त्याच्या मुसकटांत दोन लगा- 
वल्या तेव्हां ). 

चाखळ वि० निरर्थक वटवट करणारा; चवळ. 

चाखुंदा पु० अडचर्णांची, संकटाची , किं० 
घोटाळ्याची स्थिति 

चाखोळा [मस० चाखणे] पु० मुंजीचे दिवशों 
मुलानें मातेच्या ताटांत जेवावयाचें हा समारंभ 

चाखोळा. पु०, चाखोळें, -चाकोळें न० १ 
रिकामटेकड्या गप्पागोष्टा करणारे लोक ससुच- 
यानें.२अशा लोकांचा अड्डा किं०वसावयाची जागा. 

चांग वि० चांगला. 

चांग, चांगदेव, चांगोबा पु० ९ भैरव हा 
जो शिवाचा अवतार त्याचा वाचक शब्द. २ 
एक ज्योतिलिंगविशेष. 

चांगट वि० सुंदर; गोंडस. 

चांगभला [ म० चांग ( चंद्र )--भला 
( भालऱस्कपाळ ) ] पु० १ दंकराचें नांव. २ 
भैरवाचे भक्त ह्या * चांगभला ? नांवानें त्याचा 
नयजयकार करतात, ३ ज्योतिलिंगाचे उपासक 
: चांगभला ? ह्या नांवानें त्याचा जयजयकार 
करतात. ४ दोरी खेचणें, नेट लावणें, जड ओझें 
उचलणे, इ०्कामें करतांना “चांगभला ! ? हा शब्द 
उच्चारून सर्व लोक एकदम सवे शक्ति वेचतात. 

चांगभांग पु०स्तियांचा प्रसाधनावोधे; स्त्रियांची 
चट्टीयट्टी ,-वेणीफणी , काजळकुंकूं इ०समुच्चयांने . 

चांगला [ सं० चेगर सुंदर, चतुर, नीरोगी ] 
वि० जप्ता पाहिज तसा; जसा असावा तसा; वरा; 
योग्य. & चांगुलपणा पु०, चांगुलपण न० 
चांगलेपणाचा युण, 

चांच वि० चलाख, तळष, हुशार ( मूल ). 

चचांच न० चांचे लोकांची टोळी. 

चाचड पु० एक क्षुद्र जंतु,-हा रंगानें तांबडा 
असून आकाराने सुंगीतारखा असतो. 

चांचण न०डांत(दंश करणारा एक क्षुद्र प्राणी), 

चांचण, चांचणी, चाचणी स्त्चा० पक्कान्नांत 
घालावयासाठीं साखरेवर करतात ती क्काते किं० 
संस्कार. &चांचर्णांचे बेसन न०, चांचणाचे 
लाडू पु० अ० व० हरभऱ्याच्या डाळीचा रवा 


चांचणी द 


ठुपांत तळून तो फुगून मोकळा झाल्यावर तो 
साखरेच्या पाकांत घाळून त्याचे वळलेळे लाडू, 

चांचणी, चांचणूक, चांचण खी ० पदार्थांची 
पराक्षा करावयाची असतां त्याच्या लहान अ्ाची 
पराक्षा करून तीवरून सर्व पदार्थाची परीक्षा करणें ; 
उ० तुमच्या मुलाच्या अभ्यासांची मी 'चांचणी 
पाहिली, तो पर्राक्षेला बसावयाच्या लायकीचा 
आाहे असें माझें मत झालें. 

चांचपडणें अ० क्रि० ? अधेरांत पदार्थ नीट 
दिसत नसल्यामुळें स्पशंद्रियानें पदार्थ शोधणें किं० 
हुडकून काढणें. २ अंधेरांत जपून पावलें टाकीत 
आणि आजूवाजूंचे पदार्थ हस्तस्प्ञानें ओळखून 
चालत जाणें. ३ भयादि कारणांमुळे ० बोला- 


वयाचा मजकूर किं० शब्द न आठवल्यामुळें किं० । 


न सुचल्यामुळे अडखळत आणि थांबत थांबत वोलणें, 

ऱचचाचपणें अ० क्रि १ हाताच्या बोटांनी 
स्पर्श करून किं० चेपून एकादा पदार्थ किती खर- 
खरीत किं० युळयुळीत, किती टणक रकिं० मळ 
आहे ह्याचें ज्ञान करून घेणें. २ अंबेरांत एकादा 
पदार्थ स्पर्शाने शोधून काढणें. ३ अनेक पदार्थात 
घोटाळलेला पदार्थ शोधून काढणे. ४ (लाच ) 
घेणें, 

चांचर पु० उंदीर इ०नी कुरतडलेल्या पदार्थांचा 
भुसा किं० कीत, 

चांचरणें अ० ॥क्रि० १ झोकांडे खात चालणें. 
२ बोलतांना वाहवत जाणें; भरमसाट रीतीने 
बोलणें; ताळतंत्र सोडून बोलत सुटणे. ३ अढ- 
खळणें; कचरणें. 

चाचरी स्त्री० २ योग्याच्या ध्यानाचा एक 
प्रकार. &चाचरी सुद्रा स्री» अशा ध्यानाच्या 
समर्या होते ती योग्याची मुद्रा . 

चाचरी, चाचारी, चाचारे क्रि० वि० अट. 
खळत; धडपडत; झोकांडे घात खात. &चाचरी 
'चाचरी जेवणें चोखंदळेपणानें जेवणे, 

चाचरा स्त्री” अडखळत १ वाहवत, झुकत, 
झोकांडे खात केलेली क्रिया ( बोलणें, चाल्णे ह पक 
रूप ); क्रि० खाणे, 

'चाचल्य [सं०] न० १ चंचल्पणा; अस्थिर- 
पणा; घरसोड « २ क्षणभंगुरपणा . 

चचा पु० समुद्रावर चोऱ्या करणाऱ्यांच्या 


य चारटी,चाटल्या 


जाताचा इसम. ् 
चाचावणें अ० क्रि १ चरफडणें; रागाने 
पुटपुटणें. स० [क्रि काकडी इ०फळाचा बार्राक 
चुरा किं० कीस करण्यासाठीं ते फळ विळी ४० 
च्या धारेवर अनेक रीतीनें हापट्रून फिराविणें; ह्या 
अर्थी * चोचावणें ? हें रूप अधिक प्रचलित आहे. 
चांचूं न० १ एक शब्द सुद्धां; चकार शब्द: 
उ० वेदान्त विषयांत मी त्याला चांचूं करूं देणार 
नाहीं. २ आपण जागे आहों असें सुचाविणारें 
कांहीं चिन्ह,-खाकरणें, हंकारणें, हूं: करणें, ३०, 
चाट वि० उनाड, हलकट, चघळ, चहाटळ. 
चाटण [ म० चाटणे ] न० अनेक ओषधी 
एकत्र उगाळून जें चाटून खाववाचें ओंषध कर- 
तात तें. 
चाटणे स० क्रि० १ ओपथादि पदार्थ जिव्हेने 
यहृण करून खाणें. २ ओषधादि पदार्थ बोटाने 
घेऊन जिभेला लावून तो खाणे. २ / 
घोंड्यानें ० बाणानें शरीराच्या त्वचेला न्न 
पुढें जाणे; उ० तो धोंडा माकडाच्या ठे होणे री 
चाटून गेला. चाटले आणि बाटले अस की 
उपभोग्य पदार्थांचं अत्यल्प प्रमाणांत ऱ्क तळ क. 
पुरता [्क० यथेच्छ उपभोग न घडता 
पदार्थाला अंतरणें.किं० आंचवणें. चाटून मव 
खाणें (किं० जेवणें ) खाय पदार्थ ले व 
शिलक न राहूं देतां सगळाचा सगळाच खाऊ, 
टाकणें किं० संपार्वणे. 'चाटून पुसून नेणं ण्य 
लहान वस्तु देखील न राहूं देतां ( चोरादिकांन 
सर्व वस्तु घेऊन जाणें किं० लटून नेणे. शि 
चाटवण [ म० चाटणें ] न० पाहला को * 
पडल्यावर जें गवत उगवते त्याची अगदा ळा 
दिवसांची वाढ,-जी अद्यापे युरांना खाता ६ 
इतकी मोठी झालेली नाहीं, म्हणजे जी 
चाटतां येण्याइतकीच झालेली असते. 
_ चाटळ वि० वायफळ किं अस 
किं० पोरकटपणाच्या गोष्टी किं० हाते क 
चचहाटळ, 
चाटी, चाटया पु० कापडाचे दुकान या 
उपजीविका करणारा एक जात किं० त्या जाताच 
कोणी इसम किं० तो धंदा करणारा दुसऱ्या कोर्ण” 
त्याही जातीचा इसम. 


भ्यपणाच्या 
रणारा; 


अ चा्वट 


कद 


चाडु द 


चाटु [ सं०] पु०, न० २१ गोड भाषण; 
लाडीगोडी. २ स्पष्ट बोलणें. &चादुकार वि० १ 
गोड गोड भाषण करणारा; लाडीगोडी करणारा 
किं० लावणारा. २ षुषमस्कऱया. चाटुपटु, चाटु- 
बटु पु० विदूषक. चाटर्‍या भाट्या [ सं० चाड- 
बे ] वि० वाचाळ आणि वात्रट, | 

चाटू पु० १ लाकडाची पळी. २ होर्डाचें वल्हें. 
२ ढेकणाच्या आक्राराचा एक पाण्यांत राहाणारा 
क्षद्र प्राणी. [सवकलेला , 

चाटू [म० चाटणें ] वि लाच खाण्याला 

चाड स्त्री०१ आवड, गोडी, २ किंमत, परवा; 
आदरवुद्ठे; उ० रामभाऊ स्पष्वक्ता आहे, तो 
कोणाची चाड बाळगगारा माणूस नाहीं. 
& रोग्याला कुपथ्याची चाड जें निविड्ध तें 
करण्याकडे माणसाची प्रव्रात्ते असते. ज्याची 
लागे चाड तो उडे ताडमाड ज्या मनुष्याची 
एकाद्या कामा किं० प्रसंगीं जरूर असते त्याला जंभ 
चढतात म्ह० तो लोकांना फार वेळां पाया पडा- 
वयाला लावतो. 

चाडदोरी खी० खाल “ चाडें ? मध्यें पहा. 

वाडा वि १ वडबड्या; वात्रटपणें बोल- 
णारा, २ रहस्ये बोळून ज्ञाणारा ( आपलीं किं० 
लोकांचीं ). 

चांडाळ [| ख० चांडाल ] पु० शूद्र पुरुष 
आणि विप्रश्नी यांची संताते. &चांडाळचोकडी 
ख्थी० एकाद्या पन ठिकाणा बसणारे उठणारे 
हलकट लोक समुच्चयानें. 

चाढें, चाढें न० १ समईत ्के०. लामण- 
दिव्यांत वातीताठों जेथें तेल घातलेले असतं तो 
भाग. २ वातींतून टपकणारें तेल जेथें साठतें तो 
समईचा भाग. २ बीं पेरण्याकरितां _पाभरीवर 
जें लाकडाचें पात्र भततें तें. &चाढदोरी स््री० 
पाभररावर बीजांचें पात्र ज्या दोरीनें बांधलेले असतें 
ती दोरी. चाडयावर धरणें ० चाडें सूठ घरणे 
१ शेतांत पेरणी सुरू करणें. रेकोणाही कामाला 
सुरवात करणें. चाडेमूठ लागणें (किं० चालणे) 
पेररणांचें काम चाललेले रकि० सुरूं केलेलें असणें ग 

चाडेगांठ खरी बोटांत अंगर्ठातारखें जें 
सोन्याचे पवित्रक धालतात त्याच्या गांठीसारखी 


जी गांठ ती. 


चातुराश्रम्य 


चाणाख्य, चाणक्ष, चाणाक्ष [स॑० चाणक्य 
चैद्रयुप्ताचा युरु आणि मंत्री ] पु० कोर्णाही धूर्त 
आणि हुशार माणूस; चतुर माणूस . 

चाणूक स्री ० १कोणत्याही कामाचें, उददेशाचें, 
किं० बेताचें,दिग्दर्शन किं० असें दिग्द ज्यावरून 
होतें असतें कांहो चिन्ह ( क्रि० दाखावणें, पाहागें ढु 
किं० लागगें ). २ एकाद्या पदार्थांचा अल्पप्रमाणांत 
घेतलेला अनुभव किं० आस्वाद, २ वेदनेचा झटका. 

चात पु०, छ्या०, न० १ सूत काढावयाचा नो 
चरका त्याचें मोठें चाक,-जें एक वेळ फिरविले 
असतां सूत युंठाळावयाची सळशंअनेक वेळां फिरते . 
२ चरक्‍्याची ही सळइ,-जिच्यावर सूत युंडाळलें 
जातें. २ सूत सुंडाळावयाची सळ£ ( चरक्याच्या 
अंगभूत नसलेली), ४सोनार लोकांची भोके पाडा- 
वयाची पोलादी सळई, ५ लांबोडा आणि मळसूत्ला- 
सारखा दिसणारा शंख. 

चातक [ सं० ] पु० एक पक्षिविशेष, हा पक्षी 
केवळ मेघजळावरच उपजीविका करून राहातो 
म्हणून तो वर्षाकाळाची मार्गप्रताक्षा कर्रीत असतो 
अत्ता काविसमय रकिं० काविसंकेत आहे. ह्यावरून 
पुढील वाक्प्रचार रूढ झाले आहेत. &चातका- 
सारखी वाट पाहात बसणें आतिशय उत्कंठेने 
एकाद्या माणताचें येणें [कें एकाद्या गोष्टीचें घडणे 
इच्छीत बसणें. चातकन्यायाने क्रि वि० 
अययन्त उत्कंठा पूर्वक, 

चाती स्त्री” १ सूत काढण्याची लहानशी 
धातूचा, दगडाची, [के० अन्य द्रव्याची पातळ 
आणि वाटोळी तबकडी; ही जड असल्याकारणानें 
हिला दिलेली गति पुष्कळ वेळ ठिकते 
आणि सुताला इष्ट तितका पीळ भरतां येतो. ह्या 
सुताचीं जानवीं करतात. २ कोणऱ्याही उपयो- 
गाची वाटोळी चपर्टा तबकडी .३सूत काढावयाच्या 
चरक्याचे चाक. ४ चरक्‍््यावर काढलेले सूत जीवर 
गुंडाळले जातें ता. सळई. ५ सुत गुंडाळावयाची 
सळई ,-चरक्याच्या अंगभूत नसलेली. 

'चातुर [सं ०चातुर-शाहाणा ] वि० १ धर्त, 
तछष, हुशार, बुद्धिमान्‌, २ सुंदर 

चातुराश्रम्य [ सं० ] न० बह्मचयं, गार्हस्थ, 
वानप्रस्थ, आणि संन्यास, हे चार आश्रम समुच्च- 


यान, 


ध््े 


चातुजांत, चातुजातक द 


१, १> 


डि 


चातुजात,चातुजांतक न०दालचिनी , तमाल- 
पत्र, एलचा, आणि नागकेशर, हां चार ओषधी 
द्रव्ये समुच्चयानें 

चातुथंक,,चाताथक [ लं० ] पु० दर चवथ्या 
दिवा येणारा ताप 

चातुभंद्रक न० नागरमोथा, सुंठ, आतेविष, 
आणि गुळवल, हीं चार ओषधी द्रव्यें समुच्चयानें 

चातुसास्य [ सं ] न० १ चार महिन्यांचा 
यज्ञावेशेष. २ चतुर्मासाचें ब्रत. ३ आषाढ शुद्ध 
दशर्मापासन कार्तिक शुद्ध दशमीपर्यंतचा अवाधि. 
& उन्हाळा , पावसाळा, आणि हिंवाळा, हे जे चार 
चार माहिन्यांचे अवधि ते प्रत्येक. ५ कोणताही 
चार महिन्यांचा अवाधे 

चातुर्य [ स॑० ] न० चतुरपणा; हुशारी. २ 
धूतंपणा . ३ वुद्धिमत्ता. & चातुर्यकळा स्त्री० 
चुद्धिमत्ता ; धूत॑पणा; हुलारी 

चातुवण्ये [ सं० ] न० २ ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वैद्य, आणि शूंदू, ह्या चार जाति तमुच्चयाने, २ 
ह्या चार जातींचे धम 

चातुविद्य, चातुर्वेद्य [स॑० ] न क्ररवेद 
यजुवॅद, तामवेद, आणि अथवेणवेद, समुच्चयानें 

चातुवद्य (ल० ] पु० क्रग्वेद, यजुवेंद , 
सामवेद आणे अथवंण वेद, हे चारी जाणणारा 

चातुडात्र ( सं ] न० १ चार क्रश्विजांनी 
केलेला यज्ञ, २ यज्ञांतील चार क्रत्विज समुः्चयानें 

चातेपाते [ म० चात--पोतं ] न० सोनार 
सराफ, शिंपी, इ० कारागिरांची हत्यारे आण 
साधनं समुच्चयानें 

चांद ([ सं० ] खु० १ चंद्र. २ चंद्राच्या 
आकाराचा एक दागिना. & चांदमारी खी ० 
॥नशाणबाजा. (ज्यावर गाळी मारावयाची त्या 
वतुळाला शिपायी इ० '* चांद ? म्हणतात. ) 
चाढदसलामा स्त्रा १ काणा बड्या आपधे- 
काऱ्याला चांडरात्रां सध्याकाळा केलेला सलाम. 
२ कर्षींमरवां दृष्टीस पडणारा [के० चुकारतट्ट 
नोकर; उ० हा चाकर एकांदे वेळेस चांदसलाम' 
त व ताड स्री ० अमावास्ये- 

द्र हाते ती रात्र. चांदरात 


माहेन्यांतील नोकरीचे दिवस 
माजून 
कामगाराला पगार देणें र 


ओज 


| 


चांदर्ड स््ी० दुपाखी घराची आढ्यापर्यंतची 
उंच भिंत; चांवई . 
चांदकी, चानकी स्त्री० ल्हानर्शा भाकरी. 
चाढड वि० म्हातारा आणि अशक्त ( माणू" 
किं० जनावर ). 
चांदणी [ सं० चंद्र ] स्त्री० १ आकाशांतील 
तारा. २ स्त्रियांचा डोकीांत घालावयाचा राखडी- 
सारखा एक दागिना. ३ घोडा दाणा खात 
असतां त्याच्या पाठीवर झल इ० कांही 
आच्छादन नसलें तर त्याला होतो जो रोग तो. _ 
( क्रे० पडणें ). ४ घोड्याचे एक अशुभ-चिन्ह 
विशेष. ५ छायेसाठीं पटांगणांत बांधतात तें वतम 
एकाद्याची चांदणी तरारणें तो भीति, छुवा ,राग 
४० कारणांनां उस्न, अस्वस्थ, किं कावराबावरा 
दकषणे; उ० रामूला दोन प्रहरांपर्यंत ख्रावयाला न 
घातल तर त्याचा चांदणी तरारते. चांदण्यात 
निजणें आणि माडीची हवा. पाहाणे दार, 
द्र्याच्या स्थितांत असून श्रौमंतीचे ल 
अपाक्षणे ( हा मर्खंपणा होय ) चांदुणा शनी 
पु० महिन्याचा शुक पक्ष. चांदणी रात्र 
माहन्याच्या शुछपक्षां्ताल रात्र 
चांदणे [ स० चंद्र; म० चांद 
प्रकाश. २ चंद्र नसतां म्हणजे द्ृष्णपक्षांत 
जो ताऱ्यांचा प्रकाश पडतो तो. & पिठा 
चांदणे पडणें चंद्राच्या आड ढग न्तता 
जं चांदणें पडते तें. 
चादर [ ० ] स्त्री० स्जामा, 
मळ लागूं नये म्हणून जें आच्छादन 
पांढरं ) घालतात तें. 
चांद्र [ मन्चांद; सं० चंद्र ] १० ) 
वर पांढरा ठिपका अंसलेली ( गाय, बँल, २० /, 
चांदला [ म० चांद; सं० चंद्र ] टिकली 
ह्ञिया कपाळावर शोभेसाठों लावतात त री) 
( धातूची, काचेची, किं० दुसरा कपर्ला १ 
२ गंधाचा कपाळावर लाविलेला मोठा 
चांदवड पु० १ एक वृक्षविद्ेष 
बाभूळ, इ० झाडांची सोडवून काढलेली 
चांदवडी वि० महाराष्ट्रांतील चांदवड न 
गांवीं घडविलेला ( रुपाया इ० नाणें ) 
चांदवा [ सं० चंद्र; म० चांद ] 


] न० 4 न्चद्र 
रात्रा 


सारख 
गोदी १ १० वर 


वि ० कपाळा“ 


ताल 
वाच्या 


पु० १ 


मांडव, पलंग., पाळणा, ३० वरचें छत. २ | 
कपाळावर कुंकवाखालीं शाभेसाठों चिकटावितात 
ती टिकली. ३ कपाळपट्टीच्या टोपीचा [० इतर 
प्रकारच्या टोपीचा वरचा वुंळाकार भाग. 

चांदवेल स्त्री एक वेळ. 

चांदा, चांद्या [ म० चांदें ] वि० कपाळावर 
पांढरा ठिपका असलेला ( वेळ, गाय, इ० ). वर 
“चांदर? पहा . 

चांदी स्त्री८ १ निर्मळ रुपधातु. २ रूपे 
( सामान्यतः ). & एकाद्या वस्तूची चांदी 
करणें ती विध्वसिंणें; तिचा नाश करून टाकणें. 

चांदुकली [ म० चांद; सं० चंद्र ] स्त्री० 
ल्हानशी पोळी. 

चांदें न० बैल, गाय, ३० च्या कपाळावरील 
पांढरा ठिपका. 

चांदोबा [ सं० चंद्र; म० चांद ] पु० चंद्र 
( मुलांच्या भाषेंत ). 

चांद्र [ सं० ] वि० २ चंद्राचे; चंद्रासवधाचें. 
२ चांद्रमानाचें. पु ० १ चंद्रकान्त मणि. २ थुछ- 
पक्ष, न० चांद्रायण नांवाचें व्रत. & चांद्रमान 
न० चंद्राच्या स्थितिंगतीवरून केलेली गणना. 
चांद्रायण न० पौर्णिमेत पंधरा घास खाणें आणि 
नेतर कृष्णपक्षांत रोज एंक एक घास कमी करून 
शुक पक्षांत पुन्हा एक एक धास वाढावेणें असें 
ब्रत. चांद्रमास पु० चंद्र एकदा पूण झाल्या- 
पासून पुन्हां पूर्ण होईपर्यंत [्के० एका राग्रों 
मुळींच न दिसल्यापासून 1 पुनः दिसेनासा हाइपर्यंत 
जाणारा काळ; हा सुमारे साडे एकुणतास दिव- 
सांचा असतो. 

चांघई सख्री० दुपाखी घराची आढ्यापर्यंत 
उंच जी भिंत ती; चांदश. 

चानी क्ला खार ह्या नांवाचा प्राणी. 

चानूक स््री० ' चुणूक ' पहा. 

चाप [ लं० ] पुट ) ने०१ धनुष्य. २(गणित) 
वतुळार्ध, ३ ( ज्योतिष ) धन. & चापकू्ण पु० 
वर्तुळाच्या पारेधाच्या खंडाचौ अभ्रे जांडणारी 
ल [ हिं ] पु० १ मळसूत्र फिरविल्याने 
हावा तितका दाब घालण्याचे एक साधन. २ छळ 
करण्याचें यंताविरोष,-हें कानाला लावावयाचे 


६५५ 


चापखण 


असतें. ३ कानाची पाळ. एकाद्याला चाफ 
लावणें त्याला छळणें. 
चांप स्त्री० उडा ( क्रि० करणें 9). 
चापचणें ' चाचपणें ? पहा . 
चापट वि० चपटा; सपाट; वसका; उंच घड- 
णीचा नव्हे तो ( पदार्थ ). 
चापट स्त्री० तळहातानें शरीरावर केलेला 
महार; चपराक; चापटी, & चापटपोळी स्ी० 
चपराक ( विनोदी भाषेंत ).. 
. चापटणें स० क्रिे० १ चपटें करणें. २ चपराक 
ल्गावणें. 
चापटी स्री २. तळ्हातानें गात्रादैकांवर 
केलेला प्रहार. २ चपटी केलेली कोणतीही वस्तु. 
चापणें स० क्रि १ चपटें करणें. २ चेपणें. 
३ ( लाच, पैते, ३० ) खागें क० मारणे. ४ 
एकाद्याला रागें भरणें किं० तंभी भरणें. 
चांपणें स० क्रि०. चांचपगें; स्पर्शेंद्रियानें 
जाणणे; चेपून पाहाणें. 
चापती स्त्री० १जड पदार्थ स्थानापासून हालवि- 
ण्याताठी किं० सरकावण्यासाठी [० उचलावया- 
साठीं त्याच्याखाला घातलेला दांडा.२ वेळाचा गळा 
जुवा्शी बांधण्याची जी दोरी कि० जो कात-- 
ड्याचा पट्टा अप्ततो तो; सापती . 
चापल्य [ सं० ] न० २ शौप्तपणा,२ चंचल-. 
पणा, ३ चपलपणा., ४ वळवळ. 
चांपसणे अ० फ्रि० स्प्शेद्रियानें जाणें. 
चापा पु० कानाची पाळ, 
चांपा, चांफा [ स० चेपक ] पु० १ चंपक. 
नांवाचा वृक्ष. - 
चांपा पु० आतिषत्राजींतील लहानसा बाण. 
चांपें [ म० चांफा; सं० चंपक ] न० १ 
चाफ्याचे फूल. २ फणसामध्यें आठळीवांचून 
जो गर्‍यातारखा खाद्यांश असतो तो. ३ कानाचौ 
पाळ. &चांपेकळी-स््री० १ चांफ्याच्या फुलाची 
कळी. २ चांफ्याच्या फुलाच्या कळीतारखें एक 
कर्णभूषण. 'चांपेकळ्यांची माळ स्त्री ० चांफ्याच्या 
फुलाच्या कळ्यांतारख्या सोन्याच्या आक्काते करून 
त्या युंफून करतात ती गळ्यांत घालावयाची माळ, 
चापखण पु० १ घराचा सर्वांत मोठा खण, 
२ प्रायः चौसोपी घराला दोन सोप्यांच्या संधीस 


चांबऊ 


जो मोठा खग आलेला असतो तो. ३ माजवर. 

चांबऊ स्त्री? ऊ म्हणून जो श्वुद्र प्राणी आहे 
त्याची एक जात. 

चाबडा पु० जनावरांचा जवडा, 

चाबरणें अ० क्रि भयादिकानें धावरून 
भलतें भलतें बोलूं लागणें. 

चाबा [ सं० चर्वण; म० चावणें ] पु० १ 
चावून खाणें. २ जेवण ( करणें, पाढणें ). ३ 
खाण्याची क्रिया; उ० ह्या पोराचा दिवसभर 
चाबा चाललेला असतो. ४ खाद्य पदार्थ, 

चावुकणें ,चाबकणें स० क्रि०चावकानें मारणे. 

चावू [ म० चावणें ]वि० १ जो एकप्तारखा 
कांहीं तरी षात असतो तो. २ जो एकसारखा 
खावयाला मागत असतो तो. 

वावूक [ हिं० ] पु० घोडा, वैल, ३० ना 
मारावयासाठो काठीच्या टोकाला दोरी, कात- 
ड्याची वादी, ३० बांधून करतात तें साधन- 
विशेष. & एऐएकाद्याच्या अंगावर चाबूक 
ओढणे त्याला चाबकानें मारणे; त्याला चाव- 
काचा फटकारा ल्गावणें, चाबुकस्वार पु० पाठी- 
वर स्वारी वहावयाला धोडा शिकवून तयार 
करतो तो.चाबुकस्वारी स्री०चावुकस्वाराचा धंदा. 

चांबोटा पु० , चांबोटी स्त्री? 2 हात किं० 
पाय बांधावयाचा पट्टा. २ कातड्याचा पट्टा. 

चाभरा [ हिं० ] वि० बडबड्या. 

चाभाड न० जबडा. 

चांभार [ सं० चमकार] पु० कातड्याचे पदार्थ 
बनविणारा. २ जोडे ३० पायतणें करणारा कारा- 
गौर. & चांभाराची नजर पायांकडे आप- 
आपला धंदा कोणच्या रीतीनें वाढेल, कोणत्या 
रीतीनें तो लाभदायक होईल, इ० गोष्टी पाहाण्या- 
कडे लोकांचें लक्ष्य असतें. एकाद्याला चांभाराच्या 
छुंडाचें पाणी पाजणें जारण मारण इ० कर्म 
त्याच्यावर कोणी केलेलीं असल्यास त्याला चांभा- 
राच्या दगडी पात्रांतील पाणी प्यावयाला 
देणें. असें पाणी प्याल्याने त्या कमीचा अनिष्ट 
पोरणाम टळतो अश्या समुजुतीवरून हा 
चावप्रचार उत्पन्न झाला आहे. चांभारकी स्त्री० 
चांभाराचा धंदा. 'चांभारडा पु० चांभार (तुच्छ- 
तेने) .चांभारगोचोड,चांभारी गोचीड ,चांभाऱ्या 


काडली 
कका 


गोचीड पु०, स्त्री० २ युरांच्या अंगावर चिक- 
टून राहून त्यांचें रक्त शोषून घेऊन त्यांना उपद्रव 
करणारा गोचिर्डातारखा एक क्षुद्र प्राणी, २ 
कोर्णाही लोचट मनुष्य,-जो माणसाची पिच्छा 
पुरवून सतावतो. चांभारचतुराईं स्री ० १ पदाथ 
विकत देतांना करिं घेतांना फाजील चिकित्सा 
किं० जिकीर करण्याचा स्वभाव किं० युण. २ 
पदार्थांत किं० माणसांत दोष काढून काढून 
आपला दरदांपणा दाखवूं पाहाणारा. चांभार- 
चोकशी स्त्री०१फाजील चौकशी किं० विचारपूस . 
२ आपला जिच्याशी संबंध मुळींच नाहीं त्या 
गोष्टांची चौकशी . चांभारफट स्त्री मानभावी- 
पणारचें भाषण, चांभारचाळवणी स्त्री2 गिम्ऱाइ- 
कानें करावयाला सांगितलेला पदार्थ आज क 
उद्या देतों असें म्हणून त्याला लांबणीवर टाकणें. 
हा गुण एकय्या चांभारांतच असतो अतें नव्हे तर 
बहुतेक सर्व कारीगरांत आणे धदेवाल्यांत अत्तती . 
चांभारवाडा पु० गांवार्ताल चांभाराच्या ग, 
मोहला. चांभार (-री-) हिरडा उ०९ री 
उपयोगाचा हिरडा, बाळाढिरडा आण च्र्व 
हिरडा ह्या हिरड्याच्या अन्य जात. पड 
चाम [ सं० चमंन्‌] न० कातड नक, 
& चामाचे दाम चालविणें ९ जे ना! ळं 
नाहीं किं० जें नाणें पथकरावयाला लॉर्क ळा. 
नाहींत तें त्यांच्या बोडक्यावर वत्ताव 5 वी 
नाण्याची जी वास्तविक किंमत नाहीं ती पाश ला 
सामथ्यीच्या जोरावर लोकांना नट, 
लावणें. २ जुल्मी राज्यपद्धाति पाश! त्र 
जोरावर चालविगे. चामखीळ [ सॅ० चमका 
पु० त्वचेवर बारीक फोडासारखी झालेली वाढ, 
चामऊ [ म० चामऱ्कातडें; ऊ एक _ 
प्राणी ] ख्धी० एक क्षुद्र प्राणी ( प्राण्यांच्या शर 
रांवर वततति करून त्यांचें रक्त शोबिणारा 0). 
चामखीळ पु० वर * चाम ? मध्य पान की 
चामट [ सं० चर्म ] २ चिवट; रड त्र 
लवकर न तुटणारा किं० फाटणारा (पीळी श्र 
२ लोचट; कितीही झिडकारला तरी आपला दक 
गोडणारा. बाण... 
प नात [सं ०चरमंन्‌]स्त्री ०अंगाचे कातड. छट 
काद्याची चामडी.लॉबाविणें त्याला खूप चाप द * 


क्षद्र 


चामडं 


चासडें [ स० चमंन्‌ ] न० कातडे. 

चामफोड पु० ' चाम ? मध्ये : चामखीळ 
पहा. [ ढाळणें ), 

चामर [ खं० ] न० चंवर्रा ( वारणें, 

चामीकर [ सं०] न० तोनें. [ वादी. 

चामोटा पु०, चासोटी स्त्री कातड्याची 

चाम्हार, चाम्हारको इ० वर ' चांभार * 
। चांभारकी, ? ३० पहा, 


चार, चार चार पु० अ० १० वेडे वेडे चाळे । 
( करणें ). & चारां चारांनीं बोलणें, खाणें, प 
! चारचोधे पु अ० व० 
| 3० चार चोवांत जें वरें दिसेल ते करावे. 


इ० चोंखंदळेपणानें, नाजूकपणाच्या ऐटीने, किं० 
दिमांखानें वोलणें,खाणें,इ०. 

चार स्त्री० १ हिरवें कोंवळें गवत. २ युरांना 
खावयाजोगा पाला इ०. ३ फणसाच्या पोटांत 


गऱ्याच्या भोंवतीं जे बारीक बारीक अवयव अस- 


तात ते. ' चार ? हा शब्द “ हिरवा ? ह्याचे- 
पुढें गडदपणा दाखविण्यासाठी योजतात; उ० 
हिरवाचार. & चारगटा पु० कांवळय़ा फणसाची 
भाजी. चारकूट न० कोठें कोठें रुझलेलें लहान 
तण के ०अशा तुगानें आच्छादित जमीन..चारखंड 
न० फणसाचें चारासकट साल. 

चार [सं०] पु० हेर; युप्त रीतीने बातम्या 
आणणारा . & चारचक्षु, चारेक्षण पु० ९ राजा, 
२ सुत्सदी. चारचण, चारचंचू वि० ऐंटांत 
चालणारा. ि 

चार [.सखं० चतुर ] वि १ एक, दोन, 
तीन, इ० क्रमांकांतील चवथा अंक. २ अल्प 


संख्या दाखविण्यासाठों “ चार ? हा शब्द योज- । र 
। पुढें सून मोठी होऊन करती सवरती झाल्यावर 


तात; कांही थोडेंतें; उ० चार गोष्टी मी हाला 
सांगितल्या तेव्हां ता कबूल झाला; ३० तो चार 
वैत्ते बाळगून आहे. & चार गोष्टी लावणें (किं 
करणें ) हेकटपणा करांत बसणे , चार घण चार 
देणें किरकोळ आप्रेय क मनावर न धेतां 
त एकाद्याचे दोन हातांचे चार 
हात होणें लाचें ह्य हॉरणे. एकाद्याश्ी एका- 
द्याचे चार हात होणें ल्याच्याशॉ त्याची मारा- 
मारी किं० बोलाचाली हाणे, चार अक्षरं न० 
अ०व० थोडीशी विद्या. चार कळशा पु० 
ब्नाम्हणेतरांची एक जात. “ चोकळशा * असाही 
डर 


सलोख्याने वागून एकमेकांच्या । 


८६५७ 


चारण 


ह्याच अर्थांचा शब्द आहे. चारका सु० फाशांच्या 
खेळांतील एक दान. चार खाणी खी० अ० व० 
सृष्टीतील पदार्थाच्या चार जाते; १ अंडज (पक्षी, 
मासे, इ० ); २ जरायुज ( मनुष्य, गाय, इ० ); 
रे स्वेदज ( कामे, कौट, इ० ); उाद्धेव्ज (क्ष, 
फणतत, ३०), चार खुंट जहागीर स्त्री ० ९एथ्वोच्या 
चार कोपऱ्यांपर्यत जाऊन ठेपलेली नहागीर. 
सावंभोमत्व. २ माधुकऱ्याचें ऐश्वर्य,-जे झोळीच्या 
फडक्याच्या चार कोपऱ्यांपर्यंत पसरलेले असतें 
म्ह० भाताच्या उंडया, भाकऱ्यांचे तुकडे, ३०, 
लोक ( सामान्यतः ); 
चार जमा, चार जामा पु८ १ ज्यास लके- 
डाचें खोड नाहीं असा खोबगिरांत एक भेद ओहे 
तो;हें चोपदररी वस्नाच्या ह्याचें असतें .रघोड्याच्या 
खोगिरावर घाळावयाचें जञालरीनो शोभिवंत अल्े 
एक प्रतिष्ठित वत्न.२घोड्यावर खोगीर वगैरे घाळून 
आरोहणाला सज्ज करण्याची क्रिया. चार दाणे 
पु०अ०व०तेफार्शा खेळांतील एक दान.चार बेली 
वि० चार ब्रेछञांनां ओढली जाणारी गाडी ; मोट, 
३०. चार वाणी खी० स्वरांचे चार वर्ग; परा भु 
पद्यंती, मध्यमा,आणि वैदरी .चारही ठाव,(कॅ० 
चारी ठाव ) जेवण न० ताटाच्या चारी वाजत 
(म्ह०्सर्व बाजूंस) खारे वाढलेली असून त्या तार्टांत 


। जें जेवण तें; श्रीमंती जेवण. चार घटका खी ० 


अ०च०१थोडासा वेळ,२वराचसा वेळ .चार. दिवस 
सासूचे, चार दिवस सुनेचे हासूच्या वैभवाचे 
दिवत असतां ती सुनेवर आधिकार चालविते; 


घरांत तिचा अधिकार चालतो आणि सासूचे 
महत्त्व कमी होतें. मनुष्याचे वैभव सदोदित सारखें 
टिकत नाहो. चारी दिशा सोकळ्या होणें 
वाटेल तिकडे जाण्याला मोकळीक प्राप्त हॉर्णे, 

चारण [ सं० ] पु० विद्याधर, [तेद्ध, किन्नर , 
चारण, ३० ज्या देवांच्या जाति त्यांतील एक , 

चारण [ लं० चर्‌ऱनचाल्गें ] पु० वेलांच्या 
पाठीवरून धान्य एका ठिकाणाहून दुसऱ्या 
ठिकाणीं वाहून नेऊन उपजीवक्रा करणारी जी 
हिंदूंची जात तोंतील कोणीही इसम, खो० 
चारणीण, 


चारण 


चालणे 


र डल सा आ यल. 


चारण [ सं० चर चरणे, खाणें ] स्त्री ० ज्या | 
स्थळॉ वहुत चारा आहे अत्तें ठिकाण; उ० भाकड 
युरें चारणीस पाठवितात. 
चारणें [ सं० चर्‌ऱखाणें; म० चरणें ? चें 
प्रयोजक ] स० क्रि० १ खावयाला देणें; खाऊं 
घालणें; खावयाला नेगें ( गाय, म्हैस, इ० ना 
कुरण इ० मध्ये ); उ० ल्हान मुलाला औषध, 
पौष्टिक खाद्य, इ० देणें. २ ( लाच ) देणें; उ० त्या 
कारकुनाला दहा रुपये चारले तेव्हां त्यानें मला हो 
जागा दिली. न 
चारा [ हिं ] पु २ उ]रांना खावयाजोन 
गवत इ०. २ पक्षी वगेरचं मध्य. वज 
चाराच्चुरा पु एका किं० अनेक पदा्थीचे 
तुकडे ससुच्चयानं. ि 
चारी स्थी० मोटेच्या वि 
वरून वैल मागेपुढे जातात 
चारू [ सं० ] वि० 2 प्रिय. २ सुंदर, 
चारोळी स्त्री०,ज्राराळे न०2 चार नांवाच्या 
वृक्षाची वी. २ चंदनाच्या झाडाची वी. 
चार्वाक पु०एक नास्तिकमतप्रव्तक;जडवादी. 
चाळ [ म० चालगें ] स्त्री० चालणें; चाल- 
ण्याची क्रिया; चालण्याचा व्यापार, २ चाललेल्या 
अंतराचें परिमाण; उ० आज ह्या घोड्याला पंच- 
वास मैलांची चाल पडली, ३ चालण्याची राते र 
शल, प्रकार, ढव ( माणसाची, जनावराची ) 
४ ख्ढि, प्रचार, परिपाठ, आचार, रते. ५ 
एकाया विशिष्टं नाण्याचा एकाद्या विशिष्ट 
प्रांतांत प्रचार. ६ निर्वाह; अडचणीची वेळ 
भागविणे; उ० माझा मुकटा आज घुतला 
आहे ह्मणून मी धावर्ळावर चाळ करतों! ७ 
प्राबल्य; वरचष्मा; उ० गोविंदपंतांपा्शी राम- 
भाऊंची चाळ होती तोपर्यत त्याच्या विरुद्ध त्र 
काढण्याची कोणाची प्राज्ञा नव्हती .८गाणें 
० म्हणण्याची धाटणी, ९ एकाद्या देशावर केलेली 
स्वारी; उ० तैमूरलंगानें हिंदुस्थानावर चाल करून 
फार द्रव्य आपल्या देशांत नेले, १० पूवी वांधलेही 
भिंत नंतर कांहीं दिवसांनी लांभवावया ची अस्ततां त्या 
भिंतीची-कड नव्या भिंतीशी सांवेमोड होण्यासाठी 
उ्खोरवाखीर ठेविली असते ती कड & एकाद्या 
इशाचर चाळ करणेंल्या देशावर स्वारी करून 


अ. 


दिरींची उतरण ( जी- 
१9 


पेद »छोक , 


जाणें. चालचर्या स्त्री० रीतभात; वर्तनपद्धाते> 
बोलण्या चालण्याचा प्रकार. चाळ्चलन, चाल- 
चळणूक, चालचलाण स्ी०, चालचलाव पु० 
वर्तणूक; वागण्याची रीति. चचालचलाऊ [व० ९ 
सध्यांची गरज भागविणारा, २ स्वताची पाय 
करून घेणारा. चाळचलाक (- ख) वि० चाल- 
ण्याला चांगला ( मनुष्य, धोंडा, ३०). चाल- 
ढकल, चालढाल स्त्री० १ कांही जरूर कराव- 
याचें अप्तें काम आळत, द्रव्याभाव, फुरसतीचा 
अभाव, इ० कारणांमुळे लांबणीवर टाकणें क. 
पुरेश्षी साधनसासुम्री नसतां यथाकथंचित्‌ निर्वाह; 


। कशी तरी नड भागविणे; गरज भागविग, चाल- 


ढाळ पु० रीति; संप्रदाय; पारिपाठ, चाळावजा 
[ स० चाल--वजा | वि० 2 र्ढीला अनुसरून 
असलेडा; नेहेमोसारखा, २गरज भागविण्याजोगाः 
( अति उद्लष्ट नसून). 

चाळक [ल॑०] वि० १ 
प्रेरक; मुख्य; सूत्रधार; उ० द्या सर 
कोण आहे १३० ह्या यंत्राची वीज य मागो 
शक्ति आहे. २ इतरांपेक्षा अधिक जलद वाढ - 
( मनुष्य, घोडा, इ० ). & चालकब्राऊ न्न 
पायाचा एक रोग. चाळकबावू, हा 
ऊचा माणि पु० चाल्कवाऊं हा रोग शॉ बा 
असतां घोट्याला बांधतात ती गारगोटी 6 
कांचेची अंगठी. ी 

चाळका [ म० चालणें ] वि० ९ कक 
चालावयाला समर्थ, २चाळूं लागलेलें ( मूल ) नट 
चालका बोलका विं० ९ चाले बॉल ला 
( मूल ). २ मोकळ्या मनानें बोलणारा(माणूस) ढ 

चालणे [ सं० चलून्स्सरकणें ] अ० कि०_ 
पायांना कांहीं विशिष्ट प्रकारें गति देऊन उ 
जाणें [के एका स्थानापासून दुसऱ्या कु) 
जाणें; उ० मी आज सात कोश चाळून आळ 
२ कांहीं उद्योग, घंदा, काम, इ० केलें जात अस र 
किंवा होत असणें, किं० घडत असणे; २० ही 
मतीला गोविंदपंत शिरसाट यांची वकोलां चा ग्ले 
नाहीं; उ० त्रिकमशेटचें कापडाचे दुकान क 
चालले आहे. ३ काळ, दिवस, घटका, ० क त्त 
क्रांत होणें किंवा होत असणें; उ० माझ _॥1*-. 
येथें फुकट चालले आहेत . ४ अखंडित क्रमाने रश? 


ऱ्वालाविणारा> 
श्रेचा चालक 
ही चालक 


र“ 


चालता 


जाणें, होणें, किं० घडणें; अललंडित किंवा | 
रीतीनें टिकून असणें ॥$० राहाणे; उ० आमच्या 
घराण्यांत पंधरा पिढ्या हारेदासवृत्ति चालली 
आहे. ५ लागूं पडणें; परिणामकारक होणें; उ० हें 
औषध डोकें दुखण्यावरचें आहे, तें अधशिशीवर 
चालत नाहीं. ६ देववेवीच्या व्यवहारांत ५थकरलें 
जाणें ( कांहीं नाणें). ७ इलाज, युक्ति, खटपट 
प्रयत्न, इ० फलद्रय होणें; इष्ट कार्याला उपयोगीं 
पडणें, ८ खपणें; सोसले जाणें; मान्यता मिळावेणें 
उ० तुझ्या ह्या चेष्टा येथें चालणार नाहींत, ९ 
वर्तगें; वागणे; उ० वर्डाल माणसें सांगतील तसें 
चालावें. १० आपआपले काम किं० कर्तव्य करीत 
असणें; ज्या कार्यासाठी एकाद्या पदार्थांची योजना 
केलली असेल तें कार्य त्या पदार्थांनें यथायोग्य 


रीतीनें करणें; उ० तुमचें घड्याळ चांगलें चालतें 
कार्यनिवाहक होणें. 


काय ? १९१ उपयोगीं पडणें; 
&$ चाळळा तर गाड नाहीं तर नाडा (किं० 


खोडा ) एकादा माणूल क्विंः पदार्थ तें ते काम 


योग्य प्रकारे करांत असला तर तें सोयांचें असतें 
नाहोंतर त्याची उलटी अडचण होते. चाळन 
जाणें हळा करणें किं० हछा कराववाला जाणें 
चालता [ मस० चालणं ] वि० १ चालत 
असलेला; चाळ असलेला. २ हल्ला उपयोगांत अस- 
लेला; सध्यांच्या कामाला किं० गरजेला लागं 
डणारा. ३ सध्यांज्याचा उपयोग आहे असा 
£ रूढ; प्रचारांत असलेला; प्रचलित, & चालतें 
काम न० सध्यांची गरज भागविण्याची ताव.द 
कसामर्थ्य (एकाद्या वस्तूचे ठायीं उत्पन्न केलेलं); 
उ० ह्या गाड्याचें चालतें काम सुतारानें केले 
& चाळता काळ पु० एकाद्या माणसाचा वेभ- 
वाचा काळ सद्दाचा काळ, चालत 
बोलतें मूल न० जं ' मूल चाळू शकते 
आणि बोलू शकतें तें. चालतां बोलतां क्रि० 
वि १ झपाय्यानें, कंटाळवाणा न होतां (काळ 
जाणें); उ० हे सात माहेने चालतां बोलतां निघून 
जातील. २ एकाएका; अकस्मात. २ [वशेष श्रम 
न करतां; अनायासे; सहजासहजी. चालतें 
नांव न० सामान्य व्यवहारांत नें नांव लोक ओळ- 
खतात किं० वापरतात तें; वब्यावह्मारिक नांव 
याच्या उलट'कांगदोपत्ली चालण!र नांव, चालत्या 


८६५९ 


चावडी 


गाव्याला खीळ घालणें सुरळीतपणे चालत 
असलेल्या कामांत वित्र आणणें; सुरळीतपर्णे.चाल- 
लेल्या गतीला प्रतित्रंध करणें 

चालन न०, चालना शा० [सं०] .१ 
चालावेण्याची , चाळविण्याची, खालीं वर कर- 
ण्याची, किं० मागें पुढें सरकावण्याची क्रिया. २ 
प्रचारांत [किं० वहिवाटींत आणण्याची क्रिया २ 
अहादिकांचें अस्तोदयांचें अंतर जाणून क्षेपक 
काल्यतात ते. ४ एखाद्या विशिष्ट महाची स्थाते 
एकाधा विशिष्ट समयीं कोठें असेल इ० काढाव- 
यासाठां जे गणितकृय करावें लागतें तें. ५ज्योतिष- 
गणनेत कालळकरून पडलेली चूक दरुस्त करण्या- 
साठा वजावाको, मिळवणी, इ० खूप जे संस्कार 
करावें लागतात ते ससुच्चमानें. ६शिकलेला विषय 
जिवंत ठेवण्यासाठी केलेडी उजळणी, ७ कांहीं 
कार्यांसाठी केलेली प्रेरणा 

चालांवेण [ म० ' चालणे * चें प्रयोजक ] 
स० क्रे० ९ चाळू ठेवणें; चालूं करणें: प्रचाळित 
करणे. २ पथक्ररावयास किं० मान्य करावयास 
लावणें [किं भाग पाडणें, ३ प्रचारांत आणणें 


,रूढ करणें, ४ लागूं करणें. ५ झिजलेलें कॅ० खोटे 


नाणें दुतऱ्याला शितार्फानें घ्यावयाला लावणें 
किं० त्याला तें त्याच्या लक्ष्यांत न येईल अद्शा 
रीतीनें देणें. & चालवून घेणें पाहिज आहे ता 
वस्तू किं० पाहिजे आहे तशी वस्तु नसल्या कार- 
णानें होणारी अडचण न भासेल किं न जाणवेल 
अले करणें. रि 

चालीवजा वर * चाल ! मध्ये पहा, 

चालूं [ म० चालणं ] वि० १ सध्यां ख्ढ 
असलेला. २ सध्यां चालत असलेला; प्रचलित, 

चालळूक [स० चालणे ] वि० जलद चालणारा, 

चाव पु० अ० व० गोलण्यांत, चालण्यांत, 
पोषाखांत , खाण्या पिण्यांत, केलेला छांदिष्टपणाचा 
प्रकार, 

चावट वि० १ चिवट, ० 
खाच ), *. असभ्यपणा करणारा; असभ्यपणानें 
बोलणारा, २३ निर्थक भापण करणारा. ४ फोर 
वापर पडल्यामुळें तईल झालेला (मळसज्ञ,त्रिजागरी , 
कडी,इ०पदार्थ, 

चावडी [ हिं० ] स्री० कोतवालाची काम 


लोचट, ( पोळी, इ० 


क्र्ल्क्र्ल््क्र. क्क कंद्रंहल्कानरकानिकर जागर, | कळ 
3 रिकामटेकड्या लाँकॉंची गप्पा गॉर्टा करा- 


ञञागा. व. 
या [सं० चव्‌न्च्चावणें 1 4 
दांतांनीं कणरूप करणें. २(सर्प, उंदीर, इ०कांना ) 
दंश करणें. ३२ (लाच) घेणें किं खाण. ४ दत 
ऱयाचा पैता आपल्या वहिवार्टांत असता. लाताठ 
कांहीं भाग लाटणें. अ० क्रि० ९ दातांना क ज्तू, 
करतां येणे [किं कणरूप करण शक्य आज की 
उंदीर, विंचू, सर्प, ६० नीं दश कर". जी ( पॉट, 
णक ऱ णें कोणेकराला काहा 
डोकें ) दुखणे. च.वून घालणे क" नय 
गोष्ट बजावून वजावून आणि अनक वेळां आयहतू- 
बँक सांगणे “चावून विकट करणें १फार आनक 
मुळें आपलें काम विघडवून घण 5आपखुपीनं काणी 
जे कांहीं देत असेल तें लोचटपणान आंधक मागून 
मागन त्याला ल्लास देऊन कमी करून धेण, २ 
लोकांना त्रास्त येण्याइतके वेळां ण्काद्या गोष्टी- 

बद्दल वोल्णें. चावून चावून क्रि० वि० काट- 
कसतररानें ( पैत्ता खर्चणें, संसार करणें, ३० ). 

चावणे न० घराच्या खांबाची उंचा वाढ- 
'विण्यासाठीं खांबाच्या माथ्यावर आणणि तुळईच्या 
खालीं जो लाकडाचा तुकडा बसवितात तो. 

चावादेवस,चावदीन[ म ०चावणें--दिवस ] 
पु० १ आश्विन कृष्ण चतुदशी म्हणजे नरक- 
चतुईैदी हा दिवस; ह्या दिवशीं लोक पित्रमंड- 
ळीच्या आणि नातलगांच्या धरीं जातात तेव्हां 
त्यांना पोहे चावावयाला म्हणजे खावयाला देऊन 
त्यांचा सत्कार केला जातो. २ कोणत्याही माहि- 
न्याची वध चतुदैशी. 

चावनट [.म० चावणें ] वि० १ त्या त्याच 
गोष्टीबद्दल एकसारखी वटवट करणारा . २ वात्रट 6 
फाजील (माणूत), 

चावर पु० १ एकशेवीस विवे क्षेत्रफळ;चाहूर. 
२ शेतकामाचे एक आऊत ,-उतप्तासाठो खोल चर 
करण्याच्या कामाचें. 


_ चावरा [ म० चावणें ] वि० चावण्याची 
खोडी ज्याला आहे असा ( घोडा, मूल, इ०), 
'चावरा पु० नांगर हाकणाराचा चावूक, 

चावरी [ स० चावणें ] स्त्री ० युरांनी चावून 


वर्ण 


चाळ 


- पाशिकप-- 


₹० खांध. । 
चावरा [ म० चोऱस्चार ] स्त्री० चार 
पायांची लहानशी घडवंची. 

_ चावरी स्री> चार वेलांनी ओढावयाची 
माट, नांगर, इ० ना बांधलेला जी दोर किं०-सोल 
च अगद| पुढचा भाग,-जो पुढच्या जोडीच्या 
वेलांच्या जैवाला बांधलेला असतो. &* 
*ठाच्या जुवाला बांबलेला असतो. &) चावरी 
बेळ ,चावरे बेळ पु० अ० व० चार [क्र०अधिकं 
वेली नांगर, मोट, इं० ओढणारे जे बैलं त्यांच्या- 
पैकीं अगदी पुढच्या दोन बैलांची जोडी. चांवरी 
मोट स्त्री ० वेलांच्या दोन किं० आधिक जोड्यांनी 
ओढावयाची मोट, चावऱ्या आसूड पु०_ नांगर 


| हाकणाऱर्‍्याचा चावूक , 


चावळणें [ म० चावणें ] अ० क्रि० वरळणे; 
भलभलते बोलणें; असंबद्ध रीर्तानें बोलणे, 

चावा [ म चावणें ] पु० १ दंश ( घेणें), 
२ दंशाचें चिन्ह, २ चावून तोडून काढलेला भाग, 
चावार्चाव [ म० चावणें ] स्री” १ असं- 
गानी र क * २ लोचटपणाची मागंणी . 

वी [ पोच्युगी ॥ ढा” 

वयाची किली. पध तलशवाना ता 

चाव्हरा पु० नांगर हाकणाऱ्याचा चावक. 

चाव्ह्रा वर ' चावरी । पहा . क 
पक मिता! घोस [ लॅ याप, चात ] ६० 

चाहूटळ मागें “ चहाटळ । पहा . 

चाहड ३० मार्गे * चहाड ? इ० पहा. 

वाहणे [ हिं चाहना ] सठाक्रे० १ प्रिय 
मानण; ०वर प्रेम करणें, २ इच्छिणे, उ० मी 
चाहीन तें करीन. न 

'चाहुरी, वर “ चावरी ? पहा. 

'चाहूर पु०, न १ एकशेवीस बिघे केल- 


। . २ दाहापेक्षा अधिक जोड्यांच्या नांगराची 


.>>. >>. 
० मोटेची पुढची बैलांची जोडी, 


चाहूळ [ म० चालणें--हूल ] सरी० कोणी 
माणूस, जनावर्‌ इ० जवळ येत आहे किं जवळून 
"ळत आहे असें सुचविणारा ध्वाने, वास, ६० 
( लागणें, एकणें, इ० ), 

चाळ [ म० चाळा ] वि«नखरेबाज ( खरी )' 


ळ्या वा 


चाळ 


र्ध्रे 


चाश्चुष 


वा स्त्री” १ लांब्ानें खूप मोठें आणि । 
दाने फारच लहान अर्से घर, २ जनावरे वांधण्या- 
साठो उभारलेला लांबच लांब सोपा, पडवी, ४०. | 
२ एकाच नमुन्याच्या अनेक खोल्यांचा पट्टा. ४ 
लहर ( छांदिष्टपणाची ), 
चाळ पु० १ नाचणारे लोक पायांत जी 
बुंगुरांची माळ बांधतात ती. २ धोतरजोड्याची 
का जथ कापून वेगळी करावयाची असतात 
कोहली वा तंतुन विणतां जी रिकामी जागा 
ही असते ती; करळी, ३ खेळावयाच्या 
सागरगोट्यांचा संच. ४ खार्डाच्या भरतीच्या 
पाण्यावरोवर आलेले मासे धरावयाताठी केलेला 
खळगा, 
चाळ [ म० चाळणे ] पु० १ शोध; तपात. 
२ हल्वाहलव, २ चाळणीत किं० सुपांत पीठ ३० 


घालून हालवून त्यांतील य़राह्य आणिः त्याज्य अंश 
पव पृथक्‌ करणें. २ घराचीं कौलें नीट रीतीनें 
वसविणें; शाकारणें. २ शोधणे; धुंडाळणें; खाली 
वर इकडे तिकडे पदार्थ सरकावणें ( इष्ट वस्तु सांप- 
डावी म्हणून १. 8 चाळून पाळून क्रि» वि 
आळीपाळीने. 

चाळवण, 'चाळवणी, चाळवणूक ( स० 
चाळावेणें] स्त्री आज्ञा लावून दिरंगाइवर लोटणें. 

चाळवणें [म० “चळणें? चें प्रयोजक] भ०ाक्रे> 
१ खाडत होणें ( झोप ).२ वाजूस सरकणें. 
६ चाळगपुळी, चालणपुळी स्थी० हाडाच्या 
सांध्यांवर होणारा त्रण. 

चाळविणें [ म० ' चळणगें * पासून प्रयोजक ] 


: स० क्रि ९ सरकावणें; पदार्थ त्याच्या स्थाना- 


धाळून चाळून काढलेला अंशा, ४ हिकमत, युक्ति, 
: ढकलणें. 


४० चौ वाटाघाट, 
चाळक वि० खोडकर; व्रात्य. & चाळक- 
भवानी स्री १ खोडकर किं० त्रात्य खी. २ 
नखरबाज ल्ली. 
चाह अप वील आड ] वि० चालविणारा; 
क प्रेरक; उ० विश्वचालक, जगऱ्चा- 
कळ पु० अडचणचिें निवारण ; किं०् हें 
ह ठा याचा प्रयत्न; उ०कसेंही करून माझा 
जाली क व रुपयांचा करावा; उ० कसाही 
पोळा न रुपय फय टाका, 
एक सच्छिद थांतील खडे केर ,३० प्रथक्र करण्याचे 
गानी ल न २ जिला पुष्कळ झरे 
झिराशिरीत ब . ३ अत्यंत विरविरांत आण 
भाषि पळे ४ फार वापरल्यामुळे मधं मधें 
माजात वल्ल, न० १ चाळण्याची क्रिया. २ 
माच्या [ पदार्थ ( थान्यांदे ), २ चाळ- 
क 'करेयेने वेगळा झालेला केरकचरा ३०, 
मा ला [ स० चाळणें ] स्त्री०१ पीठ,धान्य, 
मा व्याचें सच्छिदू पात्र. २ चाळण्याची 
* रे छपराचों कोले श्ाकारण्याची क्रिया , 
त नल [ स० * चळणे चे प्रयोजक ] स० 
न्य, माती, इ० पदार्थ पात्रव्शिषांत 


पासून दूर करणें. २ (पदार्थ) इकडचे तिकडे आणि 
तिकडचे इकडे करणें. २ ढवळणें. ४ आज उद्यावर 


चाळशी, चाळिशी [ म० चार्ळांत ] स्त्री० 
१ उपनेत्रे, चष्मा. २ वयाचें चाळीसावें वर्ष, ३ 
चाळीस पदार्थांचा संच किं० समुदाय; हा. अर्था 
८ चाळिसा ? असा पुछिंगीही शब्द आहे. 

चाळा पु० ९ कांहों गोष्ट ( विशेषतः वाईट ) 
वारंवार करण्याचा नाद किंवा,तवय , रेआवड कि० 
खोडी (लागणें). ३ चाळर्णानें पदार्थ चाळल्यावर 
राहतो तो शेष. ४ पदार्थ जोडण्याचा सांधा; 
हांधेजोड; पदार्थ एकमेकांत जडविणें. ५ धोतर - 
जोडा इ० ची करळी, ६ एक पिशाच. ७ कोष्ट्या- 
च्या मागांत पावडा आणि पास्तरा ह्यांना 
जोडणारी दोरी. ८ कोष्टयाच्या मागाचा ओवा 
किं० वही ज्यांना म्हणतात तो भाग. & चाळा- 
बोळा चोळा बोळा पु० १ पदाथी ची कुसकरणी; 
पदार्थ निष्काळर्जापणानें वापरल्या कारणानें 
झालेली त्याची दुदेशा ( करणें, होणें), २ अव्यव- 
स्थितपणें टाकलेले पदार्थ. 

चाळीस [सै० चत्वारिं 
दुप्यट ही संख्या . 8 चाळीस प 
नेत्रा ( बहुधा चाळिस्ताव्या वया 
लागते यावरून ). _ शिका 

चाक्षुष [सै०] वि० १९ डाळ्या संबंधाचा, २ 
दृग्णांचर. न० प्रयक्ष ज्ञान, पु० तहावा मलु. 


शत] वि० वीताच्या 
त्र व०चष्मा; उप- 
ह्या वस्तूची गरज 


3 


चिऊ 


चिऊ स्त्री» चिमणी ( मुलांच्या भाषेंत ). 

चिळचिकरणे अ० क्रि धाम इ० नों अंग ३० 
चिकट होणें. 

चिकरचिकीत वि० घाम इ० सुळे 
झालेलं ( अंग, केश, इ० ). 

चिकट [ स० चीक ] वि० १ चिकटण्या- 
जोंगा; चिकटणारा. २ पदार्थ जोडण्याला समथ 
असा ( डीक, खळ, इ० ). ३ लॉचट; हट्टी; ह्का 
न सोडणारा. ४ श्रम, कष्ट, किं० लास सास 
शकणारा; काटक, | 

चिकटणें अ० क्रि १ एक पदार्थ दुसऱ्या 
पदार्थास स्पर्श करून किं० लागून असणें कि 
राहगें किं० (स्थित असणें; उ० माझें शेत केदो- 
रीच्या शेताला चिकटले आहे. २ एक पदार्थ 


> य्य 
1घकट 


दसऱ्या पदाथाच्या अगदीं जवळ येणें किं ० येऊन । 


राहाण; उ० जरा दूर वस; इतका माझ्या अंगाला 
चिकटू नको. ३ एक पदार्थ दुसऱ्या पदार्थाशा 
संल्य़ होणें, ४ एकादी खोडी, संवय , [० व्यसन 
जडगें; उ० त्याला तंवाखूचें व्यसन चिकटले, 

चिकटविणें, चिकटाविणें [ म० 'चिकरणेंःचें 
प्रयोजक ] स० क्रि १एक पदार्थ दुसऱ्या पदार्था- 
शेजारीं ठेवणें. २ एक पदाथ दुसऱ्या पदार्थांशी 
संलय़ करणें. > एकादी गोष्ट एकाद्याच्या माथी 
सारणें किं० लादणें किं० तिची जत्रावदारी त्याचे- 
वर्‌ ढकलणे; उ० पिंजऱ्यांतून राघू उडून गेला ही 
गोष्ट तूं मळा चिकटावू नको. 

चिकटा [ म० चिकटणे ] पु० १ तेल, घाम, 
किं० अन्य कांहीं द्रव्य यामुळें शरीर » केश इ० 
दिकांवर वसतो तो मळाचा थर. २ जांत्यांच्या 
तळ्यांना चिकटून बसलेला पिठाचा थर, रेथोडासा 
पाऊस पडून गेल्यानंतर जमीनीवर जो किंचित्‌ 
चिकट ऱिल्ललाचा थर जमतो तो. ४ जब्मेतून 
वाहणारा दाट पू किं० रक्त यांचा येतो तो चिकट 
अंश, ५ गाय, र्हेस,इ०च्या स्तनांतून बाहेर पडतो 
तो चिकट दुधाचा अंश. ६ चिकटपणा; चिकणाई. 

चिकटा पु० पुरुषांच्या नेसावयाच्या उपयो- 
गाचे सुकट्यासारखें एक रेशमी वलन. 
म टी स्री० ९ डोकीच्या केशांत जो.चिकट 

असज्न होतो किं० जमतो तो. २ चिकटपणा; 


। (गाय, म्हैस, इ० ). 


चिकाटी 


चिकव्िकीतपणा, ३ जांर्‍ाच्या तळ्यांवर, जमन 


: च्विकट्रून वसतो तो पिठाचा थर. 


चिकटे न०, चिकटा पु८ सोंवळ्यासाठी 


। नेसावयाचें एक हलक्या दर्जाच्या रेशमाचे वतत . 


चिकण [ खै० चिक्कण ] वि० १ मऊ. २ 
लिग्ध, वविवट, चिकट, ३ तुळतुळीत. ४ 2णक; 
कठिण. ५ ज्यांत चिकटपणा विद्योप आहे असा 
( गहूं, तांदूळ, ३० पदार्थ), ६ ज्यांत कत 
विद्रोेप आहे अललें ( दघ ) किं० असें दूध देणारी 
७ द्रव्यसंपन्न-( मनुष्य ). 
८ वळकट ( मनष्य ). ९ पैसा खर्चे करावयाला 
नाखूप ( मनष्य ); चिक्क. & चिकणमाती स्त्री 
जिचे अंगीं चिकटपणा विठेप आहे अशी माता, 
चिकणचोपडा वि -2 चिवट, टणक ( माती, 
दगड, लाकूड ), २ दडडरडात; वापर सोसावयाला 
समर्थ ( वल्न, कपडा ). ३ चकचकांत. 
िकणचोपडें न० 2 तेल ज्यांत विशेष असें 
खाद्य ३०,२तेल ,चरधी ,इ० मुळें स्विग्ध असा पदार्थ. 
चिकणवट वि० चिकणमाती ज्यांत विशेष असें 
(क्ष त्र).चिक्रण (-णी-) सुपारी स्त्री० कोवळी 


पोफळें दुधांत शिजवून सावलोंत _ वाळवून त्यांची 


उडी ळं 


कलली सुपारी. 


चिकणाहू [ म० चिकण--आई (प्रत्यय) ] 
सरा १ तेलकटपणा , २ चिकटपणा . 


'चिक्रवडी [ म« चीक--वडी ] स्त्वी० तांदु- 
ळाच पाठ शिजवून त्याच्या वारीक बारीक गोट्या 
वह्लावर हाताने घाळून उन्हांत वाळवून तेलांत 
तेहून खावयाचें जे तोंडालावणे करतात तें. 

, षिकसा पु० जोंधळ्याच्या पिठांत हळद आणि 
कांदीं सगंवी दव्ये वाळून अंगाला लावावयासाठीं 
ञ उरणे करतात तें. 

चिकाटी [ म० चिकट ] 
पणा, २ नेट; करारीपणा; 
पयत प्रयत्न चालूं ठेवण्याचा 
पररक्षा पाहाबयासाठो एकानें दसऱ्याचें मनगट 
धरावयाचें आणि दुसऱ्याने तें सोडवून व्यावयाचें 
हा जा प्रकार तो ( धरणें, तोडविणें ). ४ वाद- 
1ववादाच्या प्रसंगों एकानें दुसऱ्यास घातलेला नड- 
वणारा प्रश्न, ५ पक्षी रण्यासाठी चिकट पदाथ 


स्त्री” १ चिवट- 
इष्ट हेतु सफळ हाई- 
निग्रह, ३ बळाची 


चिकार 


ग्ञेला लाविला आहे अशी काठी किं० तो चिकेट 
पदार्थ, ६ स्वारानें घोड्यावर केलेली व्रैठक ,-घोडा 
उवळला तरी सईल न पडणारा. ७ स्वस्थपणे [क० 
रगा>त कांहीं काम करण्याचा प्रकार. 


0“ 
ल 
९ 


। 


चिकार ॥क्रि० वि० पूर्णगणें; खत्चून; रिकामी । 


जागा न राहील अश्या रीतोनें; उ० सर्भेत चिकार 
माणसें भरलेली होतो; उ० ह्या खोलोंत चिकार 
सामान भरलेलें आहे. 

च्िकारा पु० नावड; अप्राति; खंती . 
_ न्न [सं०] पु० ९ वैद्य. २ मांत्रिक. 
२ एखाद्या गोष्टीची फार आारकाईने पराक्षा 
१० वाटाघाट करणारा. 

क पळान्याा [सं -] स्री” १ रोगाचा प्रतिकार; 
पिवा[दकांचा इलाज करून रोगाचे निवारण, २ 
रोगाचा पर्राक्षा, ३ त्रारकाइनें केलेली परीक्षा. ४ 
साधकवाधक गोष्टा मनांत धेऊन केलेली वाटाघाट. 


५ फार्जाल चौकशी. & चिकित्साखार फाजिल । 


चोकशी नल न 
कळ [कशी करणारा; भलभलते संशय किंवा शंका 
ढणारा, 
वि: स्त्री १ हल्क्या दर्जाचा गूळ; युळाचा 
याक हातेवळेस त्यावरून फेस काहून मळून कर- 
च वि , २ पातळ गूळ; काकवी. ३ उडीद 
दाने री शिजवून करतात ती खळ. ४ ताव- 
् अळी वसविल्यावर तीं हाल नयेत म्हणून 
च ऱ्ठ पदाथ तावढद च्य कडांना 
कमतत स ववदानांच्या 
चिकीर वि ह 
(कात “ति 'आतंदागक शिर 
डय ० माणूस ) 
चिकोर्षा | उ. 1: 
क 1 खं० ]1 स्त्री» करण्याची इच्छा, 
उ [ख० ] पु० करूं इच्छिणारा, 
| कू १ पिकू वि० कवडीचुंबक; कृपण, 
न के ० वि० थोडासा वेळ;उ० चिके रहा, 
ता येता, 
कोट वर € चिकाटी ? पहा. 
ए्वक|रा स्त्री० मातीची पणती. 
र व० ल्हान; चिमुकला. 
ह चेखलळ [ सं० चिकिल ] पु० १ मातीचा 
रा. २ रूंदा 
न - [म० चिखल ] अ० फ्रि १ 
लट॒ होणें ( पाणी किं० जमीन ). २ 


1 आही , ०. 


जिकीर्राचें 


द्र 


चिंचुरटी 


चिखल्या नांवाच्या रोगानें पछाडले जाणें. ३आवे- 


। शाने पुढें सरसावणें किं० चाल करून जाणें. 


स० क्रि० हत्ती, घोडा, इ० ना जल्द चाला- 
वयाची प्रेरणा करणें. 

चिखल्या [ म० .चिवल ] स्री अ० व० 
पाण्यांत किं चिज्ललांत फार वेळ चालल्याने 


| पायांच्या बोटांच्या वेचकांत होतो तो एक रोग. 


“चिलल्या* असा नित्य अनेकवचनी प्रयोग होतो . 

चिंगळ, चिंगळी, चेंगूळ स्त्री” १ लहान 
मासा. २ लहान वयाचा मासा. २ ल्हान विंचू, 
खेकडा, इ०. ४ कोणतेही कोंवळें लहान फळ 


। ( आंत्रा, फणत, ६३० ग; 


चिंगारी, चिंगोटी स्री? ९ मुलांचा खेळा- 
वयाचा लहान भोंदरा, २ ल्हान मूल. 

चिघळ पु० गूळ, साखर, मौठ, इ० पदा- 
थॉस द्रव सुटतो तो; पाझर. स्त्री०एक शाकभाजी. 

चिघळगे अ० क्रि» १९ मीठ,गूळ, साखर , ६० 
पदार्थ हवेंतील जलांशानें पाझरणें. २ गळू, खरूज, 
इ० पुवानें लडबडणें किं० त्यांतून पू वाहाणें. 
चिघळ्या [ म० चिघळणें ] वि० हवेंतील 
जलांशानें लवकर पाझरू लागणारा (गूळ, साखर, 
३० ). छचिघळ्य़ा देवी स्री अ० व ज्यांतून 
पू वाहतो अशा देवी. देवांचा दुसरा प्रकार 
८ कथल्या देवी *. 

चिवूर वि० लहान, चिमुकला, छुजट. 

चिंच स््री० ण्क आंत्रट फळ किं०्त्या फळार्चे 
झाड. & चिचपानी वि० चिंचेच्या पानाच्या 
रंदीइतका कांठ आहे ज्याला असें(घोतर ,लगेडे ३०) . 

चिचकुली स्री ० चिमटी; चिमूट, 

चिंचपटी , चिंचपेटी स्त्री० ल्रियांचा गळ्यांत 
घालावयाचा एक दागिना. “ िंचपेट्या ? असा 
अनेकवचनीं प्रयोगही होतो . 

चिचळा उु० १ दिव्याच्या वातीचा कोळी. 
२ सहैल पदार्थ पेटविला असतां त्यार्चा फुलें खाली 
गळतात तीं प्रत्येक. 

चिचुंद्री, चिचोंदरी [सं० छुच्छुदर (-री)] 
स्थी० १ उंदरासारखा एक प्राणी. २ आतिष- 
बाजींचा एक पदार्थ,-कागदाच्या नळींत दारू भरून 
केलेला . 

चिंचुस्टी (-डी) खरी? वांग्याच्या जातीचें 


चिंचोका 


एक झुडूप. चिचरटे (-डं ) न० त्याचें फळ. 
चिंचोका पु०चिंचेच्या झाडाच्या शेंगेंतील वीज, 
चिचोंद्रा वि> १ तलछूख आणि हुशार 
( मुल्गा ). २ चरुचुरु बोलणारा ( मुलगा ), 
चिचोर, छिचोर वि० १ अचावचा वोलणारा . 
२ हलकट आणि फाजील ( माणूस ). 
च्िचोळा वि० २ लांवट, २ क्रमानें निमु- 
ळता किं० वार्राक होत गेलेला, २ अरंद असून 
खूप लां . [ कोळी], 
चिंचोळा पु? जळत असलेल्या वातीचा 
चिटकी स्त्री १ मधले दाट आणि आंगठा 
यांचा संयोग करून नंतर एकदम वियोग केला 
असतां होणारा आवाज; टिचकी; चुटकी . र्‌कांदॉ 
विंशट आकाराचें मडके. ३ मुळ्याची शेंग. 
चविटकुला वि० ल्हान; चिमुकला. 
व्विटकें न० निपट्याच्या अर्धाइतकें म्ह० 


| 


शेराच्या सोळाव्या भागाइतकें परिमाण किं० त्या । 


पारिमाणाचें माप, 

चिटके न० * चिटकी * अर्थ ९ पहा. & 
चिटक्यांचे मांडव पु० अ० व मागे * चट. 
क्‍्यांचे मांडव ? पहा, 

चिट्णे स० क्रि० कासेतील दूध बहुतेक पपिडून 
काढल्यावर थेंवाथेंबांनीं ( वाकीचें दूध ) पिळून 
काढणें. 

चिटनविश्ी, चिटानेश्शी खाला 
वीस, ? चिटनीस ? पहा. 

विटनवीस, चिटणीस, चिटनीस [ म? 
चिटी--फा० नविषतन्‌सलिह्दिणे ] पु० 2 पत्र- 
व्यवहाराचें काम करणारा कारकून. २ शेरस्ते- 
दार. & चिटनविछ्ी नी चिटनिशी स्त्री» चिटन- 
विसाचे काम किं० अधिकार किं० दर्जा. 

चिटपांखरूं न० कोर्णाही मागूस; 
जनावर, पक्षी, ३०. ह्या शब्दाचा 
अकरणरूपींच होतो; उ० मला त्या रस्त्याने चिट- 
पाखरू आढळले नाही. 

_ चिटी 9 चिट्टी अ चिठी भु चिठ्ठी स्रा० $ लहा- 
स्थ पत्र, २ हुंडो,&घुकाद्याने चिट्टी परतविणें 

मरतां मरतां वाचणें;भयंकर आजारांतून उठणें 
विह्ीचर ! यमाकडील आमंत्रण न स्वीकारणे, 


री स्त्री० चिठ्ठी बिठ्ठो. 


(> 


अिटन- 


| 


| नी 


चिडाविणे 


जम्शरिशरशारशशोरशारशारशोर्णशाथ्लशिशिणिणणण 2. 


चिरोरा, विठोरा पु०, चिटोरं, चिठोरें न८ 
चिट (-ठ-) डी, 'चिटो (-ठो-) डी स्त्री2 
कागदाचा लहान तुकडा. ( कोरा किं० त्यावर 
कांहीं लेख लिहिलेला ), 

चिठ्ठा पु० १ जमावंर्दाचें पत्रक, २ खाजेन्या- 
वर केलेली मागणी. २ तालुक्यांतील इनाम जमी- 
नांचें पत्रक; इनामाचिठ्ठा. ४ पगार वाटणीचें 
पत्लक, ५ लागवडोत असलेल्या जमीर्नाचें पत्रक; 
लावणी चिठ्ठा . 

चिडखोर [म० चिडणें--खोर ( प्रत्यय )]वे० 
आपलें कोणी वर्म काढलें असतां तत्काळ कार 


' रागावणारा. 


! असणें, २ डोळे, 


चिडचिड ख्री० 2 थोडक्या जागेत पक 
माणते [र्क० पदार्थ असल्यानें होणारा दायी [किंळ 
अडचण किं० गेरसाय, २ चिवल्टपणा; रदटपणा . 
२ धामेजळेपणाची स्थिति. 

चिडचिडणें अ० क्र? १ चिखल होणें किं 
शरीर, इ० घाम, पाणी ,३० नीं 


(9 


, चिकट होगें,२ एकायाला चरफड लागलेली असणें; 


1 
| रागाच्या झटक्याने विकृत झालेला असणें. 


चिडचिडा वि० १ चिकट, २ चि्लल्ट,रॅबट. 


२ चिडखोर. 


चिडणे, चिढणें अ० [क्रे० १रागावणें ;खिजणें, 
२ आपलं कांहीं वर्भ कोणी वाहेर काढल्याने रागा- 
वणें. २ विव्वरा, चीक » इ० त्वचेला लागल्याने 
त्वचेवर पुरूळं, फोड, ३० उठणें, 
चिडमिड खी पुष्कळ पदार्थ एके ठिकाणी 
जमल्यामुळे किं ० ठेविले गेल्यामुळें होणारी अड- 
चण किं० गैरसोय करि ० खेचाखेच. 
चिडमिडणें अ० [० विशिष्ट जागेंत हलणे, 
वळणें, किं०: कोणत्याही प्रकारचें चलन वलन 
करणे; उ० या खोर्लात चिडमिडावयाला बिलकूल 
जागा नाहीं. 
चिडरा वि० चिडखोर स्वभावाचा. 
,पेडवणी [ म० चिडविणें ] खरी एकायाचें 
बत काढून याला रागास चढविणे; एकाद्याला 
झात्सत बोलण्यानें राग आणणें ; ख्रिजावणी. 
८ पेडविर्ण [ म० : चिडणे) च प्रयांजक ]स० 
1%० कोणेकाचें कांही वर्म काहून किं० कुत्सित 
वाळून त्याला राग आणणे, न 


चिडी 


(> के 


।चडा [ हि० ] 
चिढखोर, चिठ' 


स्त्रा चिमणी. 
ण॑, चिढरा, 'चिढवणी, ३० 
वर “ चिडलोर, **चिडणें, ! 'चिडरा ,' “ (चिड- 
वणा, १ इ० पहा. [ज्याचा असा. 
चिणका, चिणक्या वि० चिडण्याचा स्वभावे 
 चिणका, चिणकारा पु० १ रागाची इसळी 
1० ल्हूर, २ एकाथा वस्तूविषयीं वाटत असलेली 
अप्रीते किं० किळस किं० शिसारी. 
चिणणे स० क्रि ? भारदानांत पदार्थ ठासून 
भरण, २ ब्रीळ चुझविण्यासाठी दगड, रोड, ४० 
त्यांत ठासून भरणें, ३ जेथें थोडका. माणसें वस- 
थ्याची साय किं० शक्यता आहे तेथें जवरदस्तीनें 


आधक्रमाणसें कोंबणें कि.वसविण,४एकाद्या माणसाला । 


1भर्तातील पोकळीत जवदस्तीनें घालून भिंत बांधून 
क गोत तदली एक प्रकार होता ही 
॥रण, ६ चताविगे, रागास चढविण, ७ 
परकर इ० ना चीण घालणें, 
चिणोरा वि० न्हानुला; चिमुकला. 

क हल ] ख्री० १ विचार, २ वुड. ३ 
नि चेतन्य , ६ ब्रह्म. 8 िदात्मा 
प ह “२ विचारशक्ति. चिदाभास 
अ त्मा. चिन्मय पु० २ परमात्मा, २ 
खी मॉल दक 4 न० इंधर. चित्कळा 
शक्ति या अंगची ज्ञानच्रहण करण्याची 
खैतन्य खी १ परमातमा. २ शुढ 
रः रै हाद, ४ मन, चित्साक्षी पु० इश्वर. 

-/ 0 इटाचतक, अशुभाचितक, ३०. 
व जा पु०, स्त्री० गळ्यांत घालावयाचा एक 
शिन अस्पष्ट अक्षरांनी लिहिलेला 
0.” छि “'चिताड) आणि “चिथड? पहा, 
खी पे नितणूक [ सं० चिंदलवितिणे ] 
ल गो के०शिकलेल्या विषयाचे मनन. 
ळा > चिहेणें [्‌ सं ०चित्‌न्चाचे तिणें, मनन 
शाती जिळ किल क कॉणेकाचें कल्याण ( किं० 
'स्याण ) हाओ अश्टी उत्कट इच्छा करणें; उ० 
साध्या खरी नेहेमी पतीचे अभोष्ट चितते; उ० 
चेड्मी राजाचें कोणी अभोष्ट चिंतीत नाहो. २ 
२ कांहों गोष्ट कशी करावी [के कशी होईल इ० 


चिताड 


संबंधानें मनांत विचार करणें. २ योजणें,संकाट्पणे . 


। ४ शिकलेला किं० ऐकिलला विषय मनांत घोळणें 


५ मनांत ठरावेणें. ६ मननाचा विषय करणें. 

चिंतन [ सं० चिंतनचिंतिणे ] न चितिणे; 
चिंतिण्याची क्रिया. 

चितनिका, चिंतनी, चितना [सं० चित 
चिंतिगे ] खी० मनन; विचार: एकाद्या विष- 
याचा आपल्या मनाशी केलेला खल. 

चिंतनीय [ स० चिंतसचचितिणें] वि"र्चात- 
ण्यास योग्य; ज्याचा विचार करावयास पाहिजे 
अस्ता. 
सितय स्ी० सर्पासारखें ए्क जनावरं /-हे 
लांवलचक, मंद, आणि सुस्त असतें, 

चितरणें [स॑० चित्र; म० चित्र] स० क्रे० १ 
चित्लांनीं शोभविंगे, २ फराटे मारून लिहिलेल्या 
अक्षरांनो सुशोभित करणें (किं० विशोभित करण); 
उ० हे तुज चितरलेले पत्र तुझे मामा न वाचतां 
फेकून देतील, ३ ढगांनी ( आकाश) आच्छादणें. 

चितळ पु०, न० हरिणाच्या जातीचा एक 
जंगली पद्यु; यांचीं शिंगे फार आखूड असतात. 

चिता [सं०] सख्ी० प्रेत जाळण्यासाठी 
गोवऱ्या , लाकडे, इ०चा ढीग करतात तो .३चिते- 
पेक्षां चिंता काठण चिंतेची आग चितेच्या आगी- 
पेक्षां अधिक प्रखर असते. दिताभू[मे स्त्री ० प्रेते 
जाळावयबची जागा;र्मश्यान; मसणवटी. 

चिंता [सं०] स्त्री० २ विचार, खल, चिंतन. 
२ काळजी, हुरहूर. &चिंतामाणे पु० १ मागावी 
ती वस्तु देणारा ( कल्पित ) मणि. २ गणपात, 
एकाद्या वस्तूर्ची(कें *माणसाची)चिंता चाहाण. 
त्याची सुस्थिति, उत्कपं, [किं० वैभव कसे वाढेल 
ह्याचा विचार करणें आणि त्या विचारा प्रमाणें 
काति करणें.चिता नाहीं हरकत नाहो;ती अडचण 
समजण्याचे कांहीं कारण नाहीं; आपल्या कार्याला 
कांहीं विध्च येणार नाहीं. चिंताय्रस्त, चिंताकुल , 
चिंतातुर वि नचितेनें किं०्काळजीनें व्याकुळ [किं० 
जर्जर झालेला. चिंताज्वर पु० चिंतारू्प ज्वर. 

चितांग, चितंग पु०, स्त्री० स्त्रियांचा गळ्यांत 
घालावयाचा एक दागिना. _ शका 

चिताड, चितड वि० निष्काळर्जापणानक ० 
कार खोडाखोड करून लिहिलेलें, किं० तस लिहले 
आहे ज्यावर असा (कागद) . 


चतारणें 


८८८ 


चित्रा 


चितारण [ सं० चित्र; म० चित्र ] ल० क्रि? 
१ चित्रांनी शोभविणें ( मिंत इ० ). २ झोकदार 
फराटे मारून पत्र इ०शयोभविगें(रकिं>विरूप करण). 

वितारी [ सं० चित्रकार ] पु० चित्रे काडून 
प्के० करून चारतार्थ करणारा माणूस 

चिंतावणें [ सं० चिंता ] अ० क्र० चितन 
व्याकुल होणे, उ० मी मुर्लाच्या लय्माच्या व्रावतांत 
भारी चिंतावलो आहें 

चितोडा, चिताड पु० १ वाड्याच या रंगाचा 
एक प्रकार; पांढऱ्या रंगावर तांबड ठिपक असळला 
खोडा. 

चित्त [ सं०] न० २ अंतःकरण, २ ल्शर्य, 
अवधान. ३ मन.७चित्तनिम्रह्म पु" मनावर धात- 
लेली नियंत्रणा . चित्तपावन पु०काकणस्थ त्राह्मण, 
'चित्तवेचक वि० १ मन रंजविणारा., २ मनाला 
झोंत्रणारा, २ हृदयद्रावक. चित्त पुराविणे ल्य 
देणें; मन लावणें. एकाद्याच्या चित्तांत पुकादी 
गोष्ट खात असणें ता त्यांच्या मनाला टाचीत 
असणें, 

वित्तळ [ सं० चित्रकन्च्हारिणविशेप ] पु० 
न० ठिपकेदार हरिणाची जाति. 

चित्ता [ सं० चित्रकसूवाध, चित्ता ] पु० 
चाघाच्या जातीचे एक हिंत्ल जनावर .& चित्तेवान्‌ 
यु०्कोण्या वड्या माणसाच्या संग्रहाला असलेल्या 
चित्त्यांची निगा राखणारा अधिकारी 

चित्य़ [सं०] वि० १विचार करण्याला योग्य. 
२ ज्याचा अर्थ आपल्याला समजत नाही असें 
(वाक्य किं०विवान).२ जें आपणाला चुकीचे वाटतें 
पण चुकीचें म्हणावयाला आपणाला धेय नसतें 
असे ( विवान, शब्द, इ० ), 

चित्न [सं०] वि १ चकचर्कात, २ चित्र 
विचित्र रंगाचा, २ सुंदर, रमणीय. ४ बहुविध 
अनेक प्रकारचा ,पु० १ चित्रविचित्र र॒ग. २ एरंड 
न० १ खाना दगड, १कागद, ३० कांवर काढलेली 
रकिं० माती ३० द्रव्याने बनविलेली मनष्य, जनावर , 
कांहों पदार्थ, देश, इ० ची आक्काति,२ आश्चय. ३ 
आशद्चयंकारक वस्तु. ४ कोड ( अंगावरचे पांढरे 
डाग), ५ चपत्कारजनक शब्दरचना किं० अर्ध 
डा चित्रकथी (-थ्या)पु०कापड , कागद ,इ० 

२ "मराज, इ० पौराणिक माणसांचा चित्रें 


काडून तीं प्रेक्षकांना दाखवून त्यांची चरित्रे तांगन 
उपज्ा|वका करणारा. चित्रकार पु० वित्र काढ 
णारा किं० करणारा [० चित्रे काहून किंकर 
चरितार्थ करणारा माणूस .चित्राक्न न०डाळ ,तांदूळ, 
३० एकत्र ॥शजवून करतात तें खाद्य; खिचडी, 
चन्नापपत व चत्रांत काढलेला के दाख- 
वलेला [० चित्राच्या रूपाने बनविलेला . चित्र- 
कंठ पु ० १ खवूतर. २ सारस पक्षी. चित्रकंबल 
पु० गालिचा. चिन्नकर पु० चित्रे करणारा किं० 
काढगारा; चितारी. चित्रगुप्त पु० मनुष्यांच्या 
पावपुण्यांचा हशेब ठवगारा यमाचा कारक 
चित्रपट, ।चत्रपद्ट पु० 1चत्रन ज्यावर काढळलो 
आहेत अस वल्त किं असा कागद, 
चित्रबई पु० मोर. चित्रभानु पु८ 2 आमने 
२ सूर्य. चित्रसेनन पु० एक गंधवव. चित्ररेखा 
स्थ्चा० १ चित्रांतील रेघा. २ चित्राचा आरा- 
खडा. ३ सुंदर स्री, चित्रविचित्र वि० 2 अनेक 
रंगांचा. २ विलक्षण; चमत्कारिक. चित्रींचा 
छेख, चित्रांचा लेप पु० संदर माणूस किं० 
जनावर. चित्रासारखा वि०अगदी स्तव्ध;न वोल- 
णारा आणे न हालणारा ( माणूस, पंशु, ३० ); 
उ० ती वातर्माो कानी पडतांच आम्ही सगळजण 
चित्रासारखे त्या जासूदाकडे पाहात राहिला, 
चित्राळंकार पु० साहित्यशास्तरां्तील« एण्क 
अलंकार;दा दोन प्रकारचा असतो ,(१) प्रश्नवाकयां- 
च उत्तर असतें तेव्हां होतो तो; (२) दान 
के० अधिक प्रश्नांना एकच उत्तर असतें तेव्हां 
होतो तो; पहिल्या प्रकाराचे उदाहरण; काय 
राखाने सुदृढ कामाताड ल्हे नर ? ( कायच 
कोणची वस्तु, आणि शर्रर ). दुसऱ्या प्रकारचे 
उदाहरण; प्रश्न ५ भाकरी कां कंरपली ? पानें का 
कुजळां £ घोडा कां घुझला ? ?? उत्तर ““ न फर” 
विल्यामुळें, ?१ 

चित्रा [ खं ] स्त्री अश्विनी, भरणी, ४० 
जा सत्तावांस नक्षत्रे त्यांतील चवदावे, & चित्रांचे 
ऊन्ह न० चित्रा हें नक्षत्र असतां पडत तें उन्ह; द्या 
उन्हामय मूल्यवान सणंगे त्यांना कतर लाग नये 
म्हणून कांहों वेळ तापत घालतात. ह्याच 
उन्हाने हारेणांच्या पाठी काळ्या होतात. 
चित्रास्वाती स्री अ० व० ? सत्तावी 


र 


चिथड 


नक्षत्रांपैकी चवदावें आणि पंवरावें हीं दोन नश्चत्रे. 
२ ह्या दोन नक्षत्रांतील पाऊस, पडतील चित्रा- 
स्वाता तर पिकताल मा्णीकमोता,पण कापूल 
न मिळेल वाती चित्रा आणि स्वाती ह्या दान 
नक्षत्रांत पाऊल पडले तर धान्याची आणि पाण्याची 
कळक: होईल, पण कापसाचे पीक ठार ठुडल. 
कील नी तर भात न खाय कुत्रा चित्राच्या 
नी न्याची सम्रा&डे होते. चित्राह्मात, 
हन: 1 स्त्री, अ० व० भोजनारंभां ताटाच्या 
अ घास देवतांच्या प्रीत्य्थ-ठावतात त 

ज्य चिंतड, वचिथाड, चिताड 1व० 
ने लाहिंलळा आणि पुष्कळ खाडा- 

खाडी असलेला ( कागद, पत्र, ३० ). 
् स पु० १? चिंधी, रगटें, २ माणसाच्या 
लीन व लका अंगावरील ठिपका, तीळ, ३० 
(वल्नाद सर, तक वर असतात ते ठिपके, डीठगळ 

'दकांचे भोक वुझविण्यासाठो लावडेलें ). 
तागडे च १ चिंधी; रगटें. २ वस्नादिकांस 
चिडणे रग [ सं० चितूजाणणें ] आअ० क्रि० 
वणें 
ी वो आ वेणे [म० विथगें] स० क्रि० 
करणें कि० कांहीं वाईट गोष्ट करावयाला उद्यक्त 
कावले ते देणें, २ कोणकाला काण- 
रागास चह विण. ३ कोणेकाचे वर्म काहून त्याला 
विण 

क वह विकीली चिघी, विघडी स्त्री ० 
रेजीण वत्न(तुरू कागदाचा लांब पट्टा [के०तुकडा 
पु० वो तुच्छतन) .&चि'घाचोळाचधांचाळा 
चिंधीचोळा प्रावरणें समुः्चयानें; कपडेबिपडे 
चिंध्यादेवी करणें विध्वंसिणें. चिंधादेवी, 
दव. आता स्त्री १ रस्याच्या कडला एक 
माळी ती; प्रवास सुखकर व्हावा 
मु बी तिच्या नांवाने शेजारच्या झाढा- 
च्या चिंधी टाकतात. २ काड्यांभावता 
मतात प मग त्या उलगडन ज्या देवीचे 
री न करून प्रश्नाचे उत्तर ठरवितात 


चिथूक, चिघुट न० वर ' चिंधुकली ? पहा. 


९८७ 


चिपतळ 


स्थी० वर * चिंधकली ? पहा 
चिनई, चिनाई [म० चीन या नांवाचा 
] वि० चीन दशातंववाचा 
चिनका (-क्या) त्रि तापट; रागीट 
चिनका, चिनंगा, वि० लहान, चिमुकला, 
न्हानगा , न्हानुला ( मुलांच्या भाषत ) 

चिनकाविणे [ स० चिनका ] स० क्रि १ 
चेतविणे, २ उद्यीप्त करण, ३ खुणावण 

चिनकु (-गु-) ला 1व० लहान [चिमुकला 
( मुलांच्या भाषेत ) 

चिनी स्यो० कोनकळीचो एक जात. 

चिनी वि० चीन देशासंब्रंथाचा 

चिनें न० चित्ती कोनफळावर येता. ता फळा- 
सारखा गोटा [हुश्शार (मूल) 

चिज्ञादानी (-णी ) वि० चुणचुणीत आण 

चिपकी स्री० चिमूट, चिमटी, ( तपकार 
इ० चा 

चिपट न० २ प्रभात काळ. २ [चपड 

चिपटी स्त्री? २ चरकांत घालून पिकून काढ” 
लेला आणि रसहीन झालेला उत्त. २ आजाराने 
किं० खावयाप्त न मळाल्या कारणानें रोडावलेछे 
शरीर र्कि० गात्रविद्षाष; उ० पोटाचा, शारी 
राची, किं० अंगाचा चिपटी वळणें. ३ झाडाची 
लांब आणिबारावडकांदी (मारणं इ०प्ताठीं तोडलेली) 

चिपंटें न० दोराचा चवय्रा भाग 

चिपड न० १ ढिदळ धान्याचा कवचासकट 
असलेडी डाळिंबी _कि० अशा! डाळिंब्या सपुच्चयान 

पूर्णपणें न पोसलेला धान्याचा दाणा क्रिं असे 
दाणे समुचयाचे. २ चरकानें रस पिळून काढ- 
ल्यावर राहतो तो ऊत्त. न०, उ० डोळ्यांतील गू 
जो वाळून पापण्यांना चिकटलेला असतो तो 

चिपडणें अ० क्रि० डाल्यांताल जो ग॒ त्यानें 
लडबडलेला असणें ( डोळा ) 

चिपडा पु० डोन्यांतांल गू वि० अशा युवानें 
लडबडलेला (डोळा ) 

चिपडी स्थी० अगद अल्पकालावाधि; उं०तम्हा 
पुढें चाळ. लागा मो चिपडींत येऊन तुम्हाला गांठतो 

चिपडें न० डोळ्य़ांतून बाहेर पडतो तोंग॒ 

चिपतळ (-ळा ), चिपताळा विं० चपटा 


आणि प्षपाट, 


11 


चिपनळी 


द 


ढं 


चिमखडा 


'चिपनळी ख्री० पिचकारी (मारणे, उडावेणे) 
चिपळी स्त्री? 2 पिचकारी ताता हिती 
तच आणि सपाट फळ्या एकावर नक नानी 
ज़ व याच णक चे भं -% 
ली लक हाळी आती 
चिळकांडी. 2 पिकलेले क्क क ल्प ल यी जा 
तॉड पटून यांतून उद्तें ती सुन्न पळ 
र र तुन उडते ती रक्त, पू, १० चा. धार 
(वीद चळकांडी, ५ लहानसा असद ओहीाळ. ६ 
दोन मांड्यांत आवळून धातळली पक्कड; उ० चिप- 
ळ[त वरण. 
चिपळय़ा खाला ' चिपोळ्या * पहा. 
चिपाट (-ड ) न० ८ विदून 
उमाचे ताट. २ यरांना खाण्याला निरुपयोगी 
जोॉंबळा ४० चे ताट. ३ अति रोड मन॒ध्य. 
च्िपुट व्विंगळी स्त्री? कयों्णांडी माणूस. ह्या 
ग अकरणखूपी प्रयांगांत भात्र हातां; 
येत आहे ही वातमी एकतांच 


गांवांत चिपुंटाविगळी 


काढलेल्या 
१ असे 


शब्दाचा उपय! 
३० पेंढाऱ्यांची टोळी 
सत्र गांयकरीं पडन गेले, 
सादटा नादी. 
चिपोटा पु० भोक किं० खळगा चुजावि- 
ण्यासार्ठा लाकडाला दगडाला वसावतात 
नो तुकडा किं ते ठिगळ, २पातळ वलपी (लाक- 
डाची).६४ पकाद्याच्य़ा अंगाचा (कॅ० पोटाचा) 
चिपोटा दोण ता आजाराने कि० ग्वावयाला न 
गड होणे कि किडकिडीत हाणें. 
] स्री 2 2 चपटा धोंडा 


[वा० 


मिळाल्याने २ 


चिपोळी ( म? चीप ) 
[क ८ लाकडाची घल्पा. २ मडत्र्यांची खापरा, 
ब० भजन 


विपळ्या स्या? अ० 
घातूचे किं लाकडाच 
एकमेकावर वेड- 


चिपोळ्य़ा, 
क्रेट आरती करतेवेळी 
दोन पातळ आणि तपाट तुकडे 
वितात ते. 
चिप्प उ० वा०८ अ? 
ळग्यॉश्‍तके भिजले (वतन, 
मागें । चिपड ' पहा, 
प्रांतून वाण्याच; रक्ताचे, विं० 
हेत असें ( वलन ४० 1. 


गप्य, वि? थव थत्र 


_वामानें, पावसाने). 


चिप्पेंड न? 
व्विंव वि० ३ 
घामाचे थेंत्र निथळत भा ( 
पलळली 


चिंब न० ? पूर्णपणें न पो 
विंबचळ 


कणीस. २ बांबूची चोय ० वीळ, छी 
न० शेतांत पूर्णपणें न विकळळ धान्य; र्दी धान्य, 


वचिंबचळे शोतचे आणि थोटेपांयुळ पॉट 


। 


टरॉंग कि० 


चें. 


ल्म होत नाहीं ) आपल्या स्वताच्या शेत्चें 
८ उत्पन्न माह मानलं जात णिः 
आपलें स्वताचे मल व्यंग 2 या वी 
मोतिक त, ळ व्यंग अतलें तरी तें प्रियच 
72. न लार दवलेला ' २चिवळ, 
चिवचिवणे अ० क्र मकन मयुर 
राहण्याइतके भिजलेले करि तक. .. 
( वल्न ). २चिखलट, नित्तरड,वुळवुर्ळात(ज ी 
कश ी त(जमीन)* 
चिंबट, चिमट वि० १९ टणक,कठिण(लाकूड) . 
२ सुरकुतलेळ. ३ओलें, पूर्णपणे न वाळलेले(वस्ञ्ादि) रड 
.! चिकण . ५ज्यांतील दाणे पूर्णपणें पोसलेले नादात 
असे ( धान्याचे कर्णांस). 
चिंबट न० ब्रांवू, विवा, ३० ची सुरा इ०्ना 
काढळेली चोय किं ० कांब्रीट, 
चिंब्रटणें स० क्रि चपगे; दावणें, 
सिड, चिर्वींड न? दलदलीची जमीन, 
चिबडीण स्त्री ज्याला चित्रडें येतात 
वेली: २ ऱ्या वेडीचें फल. वी 
'िंब्रणें स० क्रि० तिंबा 
रफांकळ्याच्या ख्पा्नेफ र त 


दोन चि 
हाण, वप2 ह 


दवणे, सुरकुतणे, आकुंचित 
चिंबरपोळ, चिंबफाल [ १? चिंत्रन-फॉल 
तांबा, बरी, तरे, बाता इ० ची पू. 
पोसलेली कणसे किं० दोंगा. _. 
्विमटणें, दावण 


विंबळणें स० क्रि० ! 

चिंबा [ म० वित्र ] वि० ९ वाळून च 
लेले; रोडावलेले. २ दवलेले;-चेपलल| 

चिवूड न? दोंदाड नांवाचें फळ, __ 
चिभट, चिभड, चिभूट (४ 
या नांवाचें फळ ज्या वेलीला १ 
ह्या वेलीचे फळ; च्या कळाला विभा ? 
ही नांवें आहेत. 


४ फूट श्‍ १अटड बिर्मकी 
चिमक्रा, चिमकुला, चिसुकलन "मर्शि ह 

लहान आणि सुव्रक; लहानसर अ जटा गी 
(चि, हवेवर 


चिसकुरा, चिमकोरा उ? दकांवा 
घेतलेला ). २ विचकुरा तनखा 
काढलेला ). 


चिमखडा पु” क 
लोखंडाचा तुकडा), यांच्य़ा जा 


चिमखुरा 


६६९ 


चिमी 


उडवावयाचा बारीक खंडा किं० धोंडा, २मार्गा- 
मध्यें आल्या गेल्या मुज्याफरानें एक एक दगड एके 
ठिकाणी टाकल्यामुळे होतो तो ढीग, ३ चलाख, 
तछख, आणि तरतरीत मुलगा, 

चिमखुरा, चिमखोरा, चिमकोरा, ।िम- 
कुरा, चिमकोडा, चिमखोडा पु० १ एक वन- 
स्पति,-ही खाण्यांत येते, २ चिमटा ( अंगाला 


घेतलेडा ), ३ ओरखडा ( नखादिकांनी त्वचेवर 
काढलेला ), 


चिमट हली १ चिमटा; चिमटी; चिमूट. २ | 


आंगठा आशभ पुढचे बोट यांच्या दावांत धरून 
सेतले्या कांह पदार्थ ( तपकीर, ओऔपधी चण, 
₹० ). ३ लाजाळूसारख्ती एक वनस्थति,- जिला 
स्पर्श केला असतां जिची वळकटी होते. 
चिमट बि १ चिवट, टगक ( लाकूड, इ०) . 
२ सुरकतलेला; रोड, ३ पूर्गपणें न सुकलेले 
चिर्‌युट), ४ ओलसर, [ चित करणें. 
चिमटणें स० क्रि० १ दाते, चेपणें.२आकुं- 
चिमटा पु० 2 पदार्थ घटट धरणें, कि० पिंळ- 
व्ह किं० उपट्टून काढणें ,या उपयोगाचे सोनार, 
२० च एक साधन; हे चिमटे अनेक आकारांचे 
असतात. २अंगठा आणि पुढचें बोट यांचा परस्प- 
रावर दाब घातल्याने होते ती पकड. ३ दोन 
किं० नाळे वाहात थेऊन मिळतात तेथें त्या 
ति होतो तो जमीनीचा लांत्रर आणि चिंचोळा 
-जल्च] तो.४पंचाइतीची ,पेचाची .किं० अडचणीची 
ति; दोन पक्षांत दोन अडचणी किंवा गैरसोयी 
तात अशी 'स्थाते; हें केलें तरी संकट आणि 
" कल तरी. तंकर अशी स्थिति. & एकाद्याला 
"चमा घेणें १ त्याला झोंबेल किंवा बोचेल असें 
काहीं विधान करणें किं० कांहीं काते करणें. २ 
इसऱ्यांना समजूं न देतां त्याला कांहीं इश्ारत 
करण, एकाद्याला चिमटयांत 'घरणें त्याला 
अडचर्णाच्या स्थितींत घालणें त्यानें आपलें कांहीं 
काम करावें म्हणून, 


कोनां 


चिमटी स्त्री० १अंगठा आगि पुढचें बोट यांच्या 
झुळणीनं होणारी पक्कड, २ ह्या पकडींत धरला 
जाणारा पदार्थ ( तपकौर, इ० ). ३ एक वन- 
स्पाततेविशेष. . 


चिमणखडा, पु० धनुकलीनें किं० पुढच्या 


बोटानें किं० लवर्चाक पट्टीने उडवावयाचा खडा 
किं० दगड. 

चिसणा पु० चिमणी ह्या पक्षाचा नर. 

चिमणी स्त्री० १ एक लहान पाक्षिविशेष.ह्या 
पक्ष्याच्या नराला “ चिमणा * म्हणतात; चिमणी! 
हें त्या पक्ष्याचे जातिवाचक नांव; “ चिमणी :१ 
नांव मादीलाही लावतात. २ सुलांची मातीची 
शिटी; कोणत्याही द्रब्याची वाजवावयाची शिरी. 
३ दिव्यावरची काचेची नळी, ४ गिरणी इ० ताल 
धूर इ० पदार्थ वर जाण्यासाठो केलेली असते ती 
रचना; धुराडे, ५ खिडकी, दार, इ० वंद कराव- 
यासाठो ऑकिं० विशिष्ट प्रकारे राहाण्यासाठो 
केलेले असतें तें अडकण.६दोन वाटोळ्या खापऱ्यांस 
चामडें जडवून मुलांसाठं नें वाध केलेलें असते तें. 
७ तोटीचें भांडे किं भांड्याची तोटी. ८ केळ- 
फुलांतील भाजीच्या उपयोगाच्या ज्या ज्या फण्या 
त्या फर्णातील प्रत्येक दांत्याच्या म्ह०कळीच्या भोंवती 
एक आुभ्र अर्धवट पारदशक जें आवरण असतें 
त्याला ' चिमणी ' म्हणतात; हें भार्जाला निरु- 
पयोगी असतें. केळफुलाच्या फणींतील प्रत्येक 
दांत्यांत म्ह० कळात जी भार्जाला निरुपयोगी 
अश्शी एक काठिण काडी असते तिला 
८“ कावळा ' किं “ चोर ? म्हणतात. 
& चिमणीच्या दांतांनीं एकादा खाद्य पदार्थ 
फोडणें तो पदार्थ फडक्यांत धरून दांतांनी फोडणें; 
अशा रीतीनें फोडलेला पदार्थ दुसऱ्या माणसास 
खावयास उष्टा होत नाहीं अशी मुलांची सम- 
जूत असते. चिमणीची सुरकुंड स्त्री अनेक 
चिमण्यांचें वतुळ भिंतीवर कुंकू ,हळद , इ० रंगांनी 
काढलेले; ह्या चिमण्यांची तोंडें बाहेर असतात, 
चिमणच्ि पोहे पु० अ० व० एक प्रकारच्या 
गवताचीं वार्राकेर्बांजे. चिमणचारा पु० चिम- 
ण्यांना आवडतें तें एक प्रकारचें गवत. 'चिमण- 
चिटकें न० पहाट किं० पात काळ /-आददा निम? 
ण्यांची चिवचीव सुरू होते - चिमणडाळ्या वि० 
बारांक आणि पिंगट डोळ्यांचा, चिमणसा वि० 
आकारानें ल्हान आणि गोंडस; चिमुकला आणि 
गुटगुटीत . चिमणसाळ स्त्रा० ताहुळा चचा णक 
जात;च्या जातीच्या तांदुळाचा दाणा वाराक असतां, 

चिमी,चिमू स्री चिमणी (मुलांच्या भाषेंत), 


चिसुकला ८७० 


अचेसुकला वि० ल्हान आणणि गोंडस. | 

चिमुटणें, चिसटणें स० [० चेपणें, दावणें. 
अ० [क्रि० दवणे; दावांत सापडणे, 

चिसुरडा वि० २ ल्हान; ुजट, 
झालेला. २ वात्रट ( पोर ). वि 

चिसुरा, ।विसोरा पु० १ चिमटा (बेणे). 

ओरखडा ( नखादिकांनी काढलेला ) 

चिमूट, विसोट स्त्री” १ आंगठा आणि 
पुढचें बोट यांची जुळणी [र्के० ह्या जुळणन घत- 
लेला पदार्थ [किं० अश्या घेतलेल्या पदार्थांचे पारे- 
माण. २ ( पदाथांचा ) अल्प अदा. 

विसोटा पु० चिमखोरा 

सिमोरा पु०, 'िमोरी शव्राी०, चिमोरं न० 


णा 
खंकड्यासारखा एकर ग 
चनिमाला [॥व० लहान असून गाडल 


प्वेर [सं०] वि० 2 जुना; पुष्कळ दिवसांचा. 
२ फार दिवस टिकरिन राहिलेला किं० राहाणारा. 
€$ चिरकालळिक वि० £ पुष्कळ दिवसां- 
पासून चाळत आलेली ( रूढि, संप्रदाय), २ 
फार दिवस व्किन राहील असा, चिरंजाच वि 
१ फार दिवस टिकणारा [कॅ जगणारा, २ 
वांडल माणसानं लहानास [लहितांना [०लहाना- 
संवंधाने लिहेतांना ल्हानाच्या नांवामागें पत्रांत 
याजावयाचा शब्द; उ० चिरंजीव रामाला मास्तर 
ठवावा; उ० [चरजोव सद्आण्णास अनेक आशी- 

. वाद. पु० २ पुत्र; उ० आमचे धाकटे चिरंजीव 

चंदा एम. डा .च्या परीक्षेत पात होऊन पाहेले आले 
२ अश्वत्थामा , बॉल, व्यास, माराते, विभीषण 
कृप, आणि परशुराम, हे सात पुरूष प्रत्येक. वेरं- 
जावा स्त्रा० २ कन्यंच्या ० लहान मुंलींच्या 
नावामाग लावावयाचा शब्द, २ कन्या. चिरंतन 
[व० १ जुना. २ प्रार्चान, "चिरस्थायी वि 
चिरकाल टिकणार किं० टिकून राहाणारे 

चिरक स्त्री० १ नापसंती; वाट; हती. २ 
भ्याठ्ल्या हत्तांचा [किंचाळी .२आमांशाच्या उपद्र वा- 
सुळ थोडथाडा विस्षजिलेला मळ, & चिरकखोरं 
वि० छुछक कारणावरून पिरपार करणारा किं० 
चरफडणारा 

चिरकंडी ,व्विरकांडी स्री० १ फल किं० पिक- 

गळू, ३० दावले असतां त्यांतून उडते ती रस 


पूर्ण वाढ न 


हि... . 


चिरटोळी 


पू, रक्त, ३० चौ धार. २ पिचकारीनें उड- 
विलेली धार, ३ पावसाचा जोराची सर 
चिरकणें अ० क्रि० टर॑ असा आवाज कलन 
फारण॑ ( वल्नादि ), चिरकणें स० क्रि० 
अस्ता आवाज करून फाढणें ( वल्ादि ) 
1चरकण अ० [क्रे० १ थोडा थोडा मल विस- 
जण ( आमांश्यादि कारणानें ) ह्त्ताच 
भ|तान ओरंडणें, ३ काचेच्या किं० मातांच्या 
भाड्याला चीर पडणें किं० तडा जाणें ४ वयात 
आलल्या सुलग्याचा आवाज प्रोढ होणे. ८ फार 
गायल्यासुळ गवयाचा आवाज ब सूर होणं य 
रागाने बडबडू लागणें. ७ काहीं काम, धंदा, 
व्यापार, द्द० मध्यें ठोकर वसणें 
अचरका ॥व० १ ठसूळ ( लाकूड इ ह 
ऊुटलळ, [पॅजडल, तडा गेळले ( लाकूड, पात्र, 
दगड, ३० ), 
चिरका स्त्री वर “ चिरक ? पहा, & ।िर- 
कास येणें अगदी दमून जाणें 
चरंगट स्ी० गदा, दाटी, खेचाखेच. 
।चेरंगरण, चिरगटणे :स० [क्रि एकार्दा 
जागा ।[क० वारदानांत ( माणसे, पदार्थ ) ठासून 
भरण, वंसावणें, [किं ० कोंबणें 
विस्युट [ सं० चार ] न० वस्त्र, 8 ॥चिरगूट 
पाघरूण न० ए० व० वस्त्रप्रावरण; कपडे- 
बिपडे; धोतरे उपरणीं, इ० रोजच्या वापरण्याची 
वस्त्रें समुच्चयाने 
'चरघाडा, कुरघोडी स्था ० एकानें दुसऱ्याच्या 
पाठावर बसावें असा मुलांचा एक खेळ 
चिराचिरणें अ० [क्रे० 2 हत्तीचे ओरडणें. २ 
गान चरफडणें, ३ वेंर असा आवाज करून 
फाटणे, ४ फुरणें, भेगाळणें, ५ कंठ प्रौढ हाणें 
।चेरजाव मागें * चेर > मध्ये पहा 
चिरट (-टू ), चिलट न० एक पंखांचा कह 
प्राण 
चस्टा पु० केळीच्या पानाचा तुकडा कं 
चिरटी स्व्रा० १ केळीच्या पानाची क० 
वल्षाची चिंधी, २ जमिर्नांचा अरूंद पट्टा. २ कमी 
दीचे घर 
"नेरटाळी स्प्री० मूळ स्तनपान करूं लागलें 
नाहो तोंपर्यंत त्याला दूध पाजण्यासाठी जी वल्माची 


चिंधी दुवांत भिजवून मुलाच्या तोंडांत दुधाचे थेंब 
पाडावतात ती 

चिरड स््री० घुस्सा; राग; उणें उत्तर ऐकणें, 
ममेश्रवण, ४० मुळें होतो तो चित्तक्षोभ . &चिरड- 
खार [वि० दुसऱ्यानं बोललेले उणें उत्तर, लोकांनां 
केलेली थट्टा ) २० न सोंसल्यामु,/ ज्याला फार राग 
यत असा, चिरडावर येणें वादांत हार आल्यामुळें 
रागावणं आणि कठोर शब्द बालं लागणें 

अचरडण सख क्रि्चेपगे, दावणें.अ० क्रि०१ 
दावळा जागे, २ दावामुळें फुटणें किं० फारणें 

।चरडा स्त्री ०्सुलांची नेसावयाची. साडी. & 
अचरड नेसणे रागावणे; चिडणें 


६७१ 


! साठो तयार केलेला दगड. 


चिरांबा 


रव्याचें एक पक्कान्न,- याला अनेक पदर असतात. 

चिरा पु० १? पाथरवटानें घडवून भिंत इ० 
२ ज्याला जञरांच्या 
उभ्या काड्या असतात असें अरुंद पागोटे. २ वागें- 


: तील फुल्झाडांचा किं० भाजीपाल्यांचा वाफा, ४ 
! दारू भरून उडविलेल्या सुरुंगाचे मोठे मोठे कळपे. 


चिरण [ मे० चिरणे ] सरा? २ उभें म्हणज । 


दोंड्यावर चिरलेले केळांचें पान, २ फट, भेंग 
ह्िड.३दोन घरांमधील अरुंद अशी रिकामी जागा 


'वरणी [ म० चिरगें ] स्थ्री> १ खोबण । 


( लाकडाला ० दगडाला पाडलेली ), २ खोबण 


पाडण्याचे हत्यार ३ अरुंद पटाशी, ४ भिर्ताच्या । 


पुढ आलली फळ' ७५ एकावटी भित.६ केळांच्या 


पानाचा दांड्यावर विभागन पाडलेला तुकडा रकिं० 
पक, ७ मिर्तांचा कांदा भाग पुढें आलेला असतो 
पा -ज्यावर पदार्थ ठोवेले जातात किं० माणसें 
वसू शकतात. 

चिरणें स० क्रि० १ फाडणें. २ उभें फोडणें 
अ० क्रि० १ फाटणें; भेगळणें. २ उभें फाटणें. 8 
एकाद्याला उभा चिरणें त्याला कठोरपणानें 
शासन करणें 
चरण [ म० चिरणे ] न» सुताराची अरंद 
पयशो [ त्याचे फळ. 

निरफळ, तिरफळ स्त्री» एक झाड. न० 

रफ (-फा-) ळी, चिरफोळी स्त्री चिरून 

रि कापून किं० फाडून काढलेला फळी, िर- 
अ2, ३० चा लांबट तुकडा रकिं० चिंधी 

चरबोटो स्त्री” एक झाड. विरबोटे न० 
त्याचे फळ, भागें : कपाळफोडी ? पहा 

चिरसी स्त्री० १ सुरकती. २ वत्ताचा चोंभा 

चिरमुटणें अ० क्रि० फळ किं० अंगाची त्वचा 
सरकुतणें, ख० क्रि० १ दावांत धरून पिळवरणें.२ 
सुरसुडणें, 

घिरंवरा , चिरोटा , चिऱ्होॉटा पु०.गव्हाच्या 


५ मोठा फत्तर. ६ च्रिऱ्यांनीं बांधून काढलेला पाया 
(घर इ० चा ). & चिरा उल्थणें कोणी लट्टू 
माणूस एकाएकी मरण पावला असतां वाललटपणान 


६ त्याचा चिरा उलथला ? असें म्हणतातं. 
चिरेबंदी वि० चिऱ्यांनी केलेली [के० रचलेली, 
( भिंत, जेरमान, पाया, विहीर, धर, इ० ). 


चिऱ्याचा पाया पु० 2 प्रसूत ल्रीला मुलगा 
झालेला असल्यास तो *'चिऱ्याचा पाया” म्हटला 
जातो. २ चिरस्थायी वस्तु (राज्य, हुदा, इ०). 
चिऱ्यावरची रेघ, दगडावरची रेघ, काळ्या 
दगडावरची ( 1० चिऱ्यावरची ) रेघ सी ० 
कर्धाही खोटें न होणारें वाक्य किं० विधान. 
चिराईं खी० तुळया, ओंडे, इ० अरकसण्या- 


। वददलची मजूरी . 


घिराईत, चिरायत [ सं० किरात ] न८ 
एक वनस्पात,-हिच्या काड्यांचा काढा ॥कं० 
पाण्यांत उतराविलें वीय ह्यांचा तापावर उपयोग 
करतात. ह्याला “ काडेचिराईत? असेंही म्हणतात. 

चिराख, विराग [ फा०,चिराग्‌ ] पु०दिवा 
& चिराख (-ग-) दान न० १ दिवा ्कनं० 
मेणबत्ती ठवावयाचं घर कि० कांहीं साधन. २ 
रांतेते ठेविलेले अनेक दिवे समुच्चयानें. 
िराख (-ग-) बत्ती स्त्री” ए० व दिव्यांत 
तेल, वाती, इ० घालणें, ते कांहीं विशिष्ट प्रकारें 
ठेवणें, ते. पेटाविणें इ० कामें ससुचयानें. 
बेचिराख ( -ग ) घि० उद्‌ध्वस्त केलेला कि 
झालेला ( गांव, मुळूख, धर ).चिराखी(-गी ) 
स््री० ९ सुसल्मान पीराच्या थड्यापुढे लावि- 
तात तो दिवा आणि समर्पितात ते पदार्थ, २ एत- 
दर्थ सरकारांतून जी पेशाच्यां रूपानं नेमणूक ठर- 
विलेडी भसते ती .३ह्या नेमणुकीचा विनियोग कर- 
ण्याचे काम [ फाका्चे लोणचे 

चिरांबा [स० चिरणे--आंत्रा ]पु० आंब्याच्या 


.चिरी 


चिरी [ म० चौर ] स्त्री? १ द्रोण कराव- 
यास्ताठौं तयार्‌ केलेला केरळांच्या पानाचा तुकडा. 
२ कपाळावर त्त्रिया लावतात ती कुंकवाची रेव. 
द*्तंडा मडके, काचपत्र १३० ना जातां तां हि, 
ओरखडा(नखादिकांनीं काढलेला) .५वष्णव लोकांचा 
कपाळावरची कोळशाची रेव .३ चिरीपट्टा स्त्रा० 
ह्तरियांची वेणीफगी , काजळकुळु, इ्० प्रताथनावाथ नं 

चिराक स्थी० अकस्मात्‌ वाटलेली भीति. 

चिरींव स० [ चिरणें ] वि०लाकूड ३०चिरून 
किं० तासून बनविलेला पदार्थ. शिका 

चिरू स्त्री» वस्नावरील ऊ,-डी पांढरी आणि 
जाडी असते. . _ _[. पद्दा. 

चिऱ्ह्वटा , चिऱ्होंटा छु० मागे “ चिरेवटा ? 

चिलळकं (-क्रां-) डी स्त्री० मागे “चिरकंढी? 
पहा. रि या 
चिलख (-क-) त न० शरीरावर गोठी, 
तरवारीचा तडाखा, इ० लाग नये म्हणून लोख- 
डाच्या वाटोळ्या कड्या किं० पट्ट्या एकांत एक युंत. 
वून केलेलें असतें जे अगरख्यासारखें आच्छादन ते. 

चिलखी वि० १ अगदी कोराकरकरीत (रुपाया 
३० नागें ). २ अगदीं गरमागरम ( चिवडा इ० 
खाद्य ). २ अगदीं नवा, ताजा, नुकताच झाडा- 
वरून तोडलेला, मागावरून उतरलेला ( सणंग, 
फळ, इ० कोणताही पदार्थ ), 

विळधोळ स्त्रील्वारीक पानांची घोळ नावाची 
शाकभाजी. 

'चिलट [ सं० चीरक ] न० २ पंखांचा एक 
हुद्र प्राणी, २ छंग्रर, अंजीर, इं. च्या पोटातील 
झर नेत, | [ पायबार, 

ण स्री १९ उभी फट ्के० भेग, २ झस्ंद 
चिलळम र चिलीम [्‌ हिं ]॥ स्त्री० ओढाव- 
याची तंबाखू एका टोकानें पस्तरट अशा ज्या नळी- 
भ्ब्य धाळतात कश त्या तंबाखूवर निखारे 
ठेवितात ती नर्ा. 8 चिलमी वि० १ तंबाखूचे 
व्यसन ज्याला आह अता. २ रिकामटवळ्या गांजे- 
केस ३० मंडळीने उठविली ( कंडी ) वातमी ); 
लोणकढी ( थाप ), 
ह वत घु चिल्वंत, पंचम, तिलवली , 
2. उेऊग, ह्या लिंगाइतांच पंथांपैा 
'हिल्या पंथाची रीस ॥इतांच्या चार पंथांपैक्ती 


८७२ 


चिवट 


चिळवाण (-णा ) वि० आकार ल्हान 
असल्यामुळें जो डोळ्यांत भरत नाहीं किं० भव्य 
दितत नाहो असा ( मनुष्य, जनावर, घडविलेला 
पदाथ,इ० ); किरटा. 

चिला पु० जर्राच्या रेघा असलेले अरुंद आणि 
लांबलचक वस्त्र, जें पागोट्याच्या ख्यें योजिले 
जातें. 

चिळीट मार्गे : चिलट ? पहा. 

चिलींपिछीं न० अ० च० २ वालवच्चे; मुले- 
वाळे, २ मक्रर संक्रांतीचे दिवशीं स्रिया ब्राह्म- 
णाला देतात त एक प्रकारचें वाण,--ण॒का मोठ्या 
मडक्‍्यांत अनेक लहान वोळकी घातलेलों असतात. 

चिलीम, चिलळिमी मागे '“चिल्म ,» 'चिमी' 
पहा. 

चिल्य़ा षु« आसे दिक्ेचा वारा ( दयो- 
वर्राल लोकांचा शब्द ). 

चिल्लर, चिल्हार, चिल्हेर 3० किरकोळ; 
लहानसहान; वार्राकसारीक. 

चिल्ला [ हिं० चिल्ला ] पु० धनष्याची दोरी; 
प्रस्यंचा . 

चिवाचिव स्त्री० १ चिमण्या, उंदीर, ३० चै 
ओरढणें, २ कटकट, कलकल, कलकलाट ( मुलें, 
भिकारी, याचक, इ० चा ). ३ उपद्रवकारक 
आरडाओरडा. ४ पिरपार; अतंतुष्टपणाची चर- 
फड [कि० पुटपूट, 

चिवचिवरणें अ० क्रि० १ (घिपण्या , उंदीर , 
इ० नी) ओरडणे, ५ चरकडणें ( असतुष्टपणाने), 
३ अनेक कार्य एकदम अंगावर पडल्यासुळें कात- 
वरणे, ४ (गळू ४०) ुपठ्सणें (किं त्यांत शिणका 
मारणे, ५ आंबट पदार्थ फार दिवस राहिल्यामुळे 
त्यांतून आंबण्याच्या क्रियेचा झाब्दविशेष दोणें. 
९ खरवस ३० पाद्य पदार्थाला पाणी सुटणें. 

चिवट वि० १ मऊ असून लवकर न टि 
णारा , फाटणारा ढु कि मोडणारा ( पोळी, ताट, 
३० पदार्थ ), २ लवकर न फुटणारे (लाकूड). २ 
केजूप, ४ लोचट, ५ आपला हेका न सोडणारा. 
_ चिवट न० कापसाच्या जाड आणि. मजवूत 
दोर्‍्याचें पेंडाळे,तानवटा भोवती सुमारें दीडशे 
फेरे होतील इतकया लांबीचें हें असतें. 


| 
॥ 


। 
। 


| 
| 


[चिवटा 


पिवटा पु० गल्व्ताच्या शिडाच्या उपयोगाचे 


जाड वस्त्र, 

(2) व 

चिवडणी [म०चिवडणें] स्त्री० चिवडण्याचा 
व्यापार, खाल *चिवडणें' पहा. 

चिवडणें स० क्रि १ भात, पोळी, चिरयुरे 
३० अव्यवस्थितपणें कालवून ,कुसकरून ,चुरगळन 
० चेपून त्यांची दुदशा करणें. २ व्यवात्थत 
सातोने ठेविलेल| पदार्थ किं० केलेली योजना अव्य- 
वास्थत करणें, ३ एकाद्याचें वर्म काढन त्याला 
सतावणे किं० राग आणणे रकि० चिडविणें 


चिवडा [ म० चिवडणें ] पु० ९ अनेक वेळां , 


ऱ्ऱ प्‌द 
काद पदार्थ डिवचल्यामुळें त्याची होते ती दुदशा 


1० अड्यवस्था २ कांहीं कामांत अनेक माण- । 


साच्या लुडबुडण्यानें झघलेला ब्रिधाड किं० गोंधळ 
कठ विचका, ३ फुटाणे, चरमुरे, पोहे, मटकया , 
भज अनेक पदार्थ मेसळून तळून करतात जें भोज- 
हून इतर वेळो खावयासाठो खाद तें 
क [ सं० वीवरर<गोधडी ] न० फणसाचें 
वव फणसाच्या गऱ्याभोवतालचें तंतुमय 
क... न कचे सुपारीचे फळ; कोंबळे पोफळ 
ला ' बेडा ? असतें म्हणतात 
चिवली स्री १ एक प्रकारचें रेशमी वस्र. २ 


जगलं 
ही बांबू, मुद्दाम लाविलेल्या बांबूला “ चिवा ? 


हणता, 


चिवळ बि १ सडपातळ; रोड, २ जाडीनें 


यो 
मिर पारमागापेक्षां कमी, २ लांबोल्या धघडणीचा 
५ आकाराचा 


वळण स क्रि. १ दाबणे, २ फळ ३० 


त 
हाताने दाबून आणि चोडून मऊ आणि प्रिलाबरि- 


त्ञ्त क 


षा पु० वे&तीळ एक भेद 
र वार स्थो०, न० एक प्रकारचें गवत. २चिवा 
वाच्या बांबूचे बन भं ह बेट र 


वारा चि 
किड बन सतरा १ चिवा. २ चिव्याचें बेट 


ह्या 


बोल चिहाळणें, चिळणें अ० क्रेट १ 

शाने पाहे > माठ, इ० पदार्थांना हवेंतील जलां- 

प. झि र सुटणे. २ जखम गळूं, इ० तुन 

झेविक 2९० वाहूणे,दोन्ही अथी “चिघळणें' हा शब्द 
भ्रचालेत आहे 

डे 


२९७३ 


1 


चिहाळ पु० माठ, साखर, इ० ना सुटलेला 
पाझर 

चिन्ह [ खं० चिन्ह ] न० १ कांहों वस्तंचे 
ज्ञापक असें जें कांहो तें; उ० दक्षिणवारा सुरू 


! झाला हें पावसाचें चिन्ह दिसतें. २ खूण; ठसा; 


पदार्थ ओळखतां यावा म्हणून त्याच्यावर केलेही 
कांहों निशाणी, २ेचालीरीती सोडून छांदिष्टपणानें 


: वागणारा मनुः्य. ४अश्शा मनुष्यानें केलेल छांदिष्टप- 


णाचे प्रकार. ५धुळीनं मळलेले [० अव्यरवस्थितपणें 
कपडे घातलेले मूल, ६ रोग ओळखण्याची खूग,- 
शरीराचा किं०्गात्राचा वर्ण पालटणे इ० ख्प. 
चिन्हित [ सं० ] वि० १ डाग दिलेला. २ 
ज्यावर कांहीं खुग केली आहे असा. २ प्रख्यात . 
विळकं (-कां-) डी, 'चिळकी स्त्ी० जोरानें 
उडालेली कि० उडविलेली धार ( पिचकारोंतून 
दाबलेल्या गळवांतून , किं० फलादिकांतून) . 
विळण,चिलण [ म० चीर ] स्त्रा० १ फट; 
भेग. २ कातळांत कोठें कोठें असते ती फट 
'िळचें न० शेराचा वत्तीसावा भाग किं० त्या 
भागाचें माप. 
चिळस, 'विळसो (-शी) स्त्री? वीट; 
शिसारी; खंती. & चिळसखोर, चिळशी, 
चिळसबाज वि० १ चोखंदळा. २ किळंसुडा. 
चिळहाट पु० मीठ, साखर, इ० ना हें- 
छु जलांश्याने सुटतो ता पाझर. 

॥ स्ी० पराभवाची कवूली. हा शब्द फक्त 
पुढील वानप्रचारांत थेतो. मी त्याच्याकडून 
ची म्हणाविळे, मौ त्याहा चौ म्हणाबयाल लावे, 
तो ची ची करांत गेला, ६०. 

चौक [ सं० चिक्कण, चिकिणमऊ, चिकट 
ज्ञेग्ध ] पु० १ रुई, शर, उंबर, इ० झाडांना 
जखम केली असतां गळता जो दाट दुधासारखा 
पदार्थ तो. २ गर्भिणी ॥के० नवभ्रसूत मानव- 
जातीय किं० पश्युजातीय स्रीच्या स्तनांतून निघतें 
तें घट्ट द्व. २ बाभूळ, शेवगा, इ० झाडांच्या 
खोडांतूनं निधतो तो डोक. ४ गहूं इ० चे तत्त्व 
धकुरड्या , चिक्रवड्या , किं० पापड्या करण्यासाठों 
शिजविलेले पीठ. 

चीज [ फा० ] स्त्रा० ९ वस्तु; पदार्थ, २ 
उत्कृष्ट वस्तु किं० पदार्थ, २ गावयाचे [० गाथि- 


८७४ 


चुकण 


लेले पद किं० गीत. न० तार्थकता; सत्फलात्मक 
शेवट किं० परिणति; उ० मा 


-- 


विद्येसाठो तीन हजार रुपये खेले याच त्यान 


चीज केडें, तों द्री.ण.पास झाला. &&चीजञव(-ब-) | 


र्त स्त्री सामानसुमान; वक्नपात्रादि सामान. 
चीट न० रंगाच्या छापांनां वेळ, फुल, ३० 

दीना सुशोभित केळेळें वतन ह 
चीड, चीड [ हिं०] स्त्री० दुसऱ्याच्या कांदा 

भाषणाने किं० कृतीनें आलेला घुस्सा [१५० राग. 

& चविड(-ढ-)खोर विन्छुछक कारणानं ज्याला 
घुस्सा येतो अत्ता. 


चचीण [ फा०] पु० ९ परकर,लहंगा,विजार, 


ड० ना कमरेच्या भागाजवळ ज्या वार्राक वारौक 
निऱ्या करून शिवर्णांत घेतलेल्या असतात त्या 
समुचयानें. २ वराला ओल न यावी म्हणून खाला 


घातलेला दगडांचा थर, स्त्री” १ भिंत, जमीन, 


इ० तील भेग किं० फट, २ चोपून सपाट केलेली 
जमीन. 


चीत वि० 2 कुस्तांत पराभव होऊन उताणा 


पडलेला, २ वादांत पराभव पावलेला, ३ व्यापार 
किं० कांहीं आरंभिलेलं काम यांत अयक्ञस्वी 
झालेला, ४ उताणी पडलेळी कवडी ( कवड्यांच्या 
खेळांत ); याच्या उलट पट. ५ खरडलेला र्के० 
रेघोट्या ओढून घाण झालेला कागद , 
चौत्कार [ सं० ] पु० दत्ताचे ओरडणें, 
चीन पु०, न? रताळ्याच्या जातींचा. णक 
कंद. पु० परकर, विजार, इ० नो कंबरेजवळ 
चारीक वार्राक निऱ्या करून शिवलेल्या असतात 
त्या समुच्चय़ानें. स्त्री १ भेग; फट; २ चीण, 
चीप स्त्री” १ पातळ दगड किं० फळी, २ 
फुलांची माळ, तुरा, इ०. २ पोटांतील एक 
_विक्कातिविशेष ( मुलांना विशषपत: होते ती ). 
चीप, चीब वि० पूणपणे भिजून निथळत 
असलेलें (वस्त्र, ३०). 
चीव उ० वा० अ० गप्प ! अगदों स्तव्ध ! 
चीर [ हिं० ] स्त्री० १ फट; भेग. २ ल्त्रिया 
कपाळावर लावतात ती कुंकवाची रेघ किं० ती 
डावावयाची चांदीची पट्टी. 
« चौर [ सं० ] न० १ चिंधी; जोर्णवत्न. २ 
कप. ३ वल्कल, ४ रेषा, & चॉर्चोळी स्त्री 


शी 
०, 


माड्या भावाच्या । 


वल र पा काव वत जा ळक डयळवामया 


मकरसंक्रांतीच्या दिवशी सवाशिणी एकमेकांना 
खण, इठ्चें जे वाण देतात तें. 
चीर [ स० चिरणें ] स्त्री तडा गेल्यामुळें 
किं० सांवकाम वरोबर न झाल्याकारणाने वारीक 
! रेवेसारखी जी भिंत, पात्र, ४० त फट पडते ती. 
चाल स्त्रा० एक शाकभाजी. 
चाल [ स० चीर ] स्त्री» 2 फट, भेग. २ 
अरुंद पाऊड़वाट, 
चाळ स्त्रील्स्तनांतून जोरानें फुटणारी दुधाची 
धार क्रिंद चिळकांडी ( फुटणे), 
चुड्टी स्थ्री० १ पत्रावळीचा पार्ने एकास एक 
जोडावयातार्ठी बोरू ३० च्या ज्या वार्रांक काल्या 
| करतात या प्रत्येक. २ रस पिढून कारून ऊस, 
इ०चा टाकून दिळेळा चोथा .३ कोणत्याही उपयोगा- 
साठो केलेली वारीक, पातळ, आणि बहुधा चपटी 
अर्शी काडी, 
चुकचुक स्त्री० पालीच्या ओरडण्याचा शब्द. 
चुकचुकणें अ० क्रि ( पालीनें ) ओरडणे. 
चुकटी स्त्री० 2अंगठा आणि पुढचे बोट यांची 
जुळणी किं० ह्या जुळर्णानें हातांत धरली जाणारा 
तपर्कार इ०्ची चिमूट;चिमर्टी.२ अंगठा आणि एक 
वोट यांचा संयोग करून एकदम वियोग केला 
असतां होणारा आवाज; टिचकी; चिटकी. २असा 
आवाज करावयाला लागतो तो काळ; अल्प काळ- 
४ एक्रादा पदार्थ करण्याची कला किंवा घुवी 
( साधणें ), ह 
चुकणें अ० ० 2 जें व्हावें तसें न होणे; 
यथाशास्त्र किं० यथानियम (काम) न होगे; उ०६्या 
रसायणाची कृति चुकली. २ हरवणे; गळफटणे; 
उठमाझें मूळगदात चुकले.रकांदी गोष्ट करावी तशी 
न करणें किं०मल्त्या प्रकारे करणें; उ०तुद्ली (या 
तंभी भरलो ह्यांत चुकलां. ४ अपराध करणें. * 
भलत्याच भार्गाला किं० सरणीला लागणें.६ क 
न होणें; न घडणें, ७उदिष्ट वस्तु किं०फळ हाता प 
लागणें, ८ स्थानापासून भ्रष्ट होणें किं० गळत. न 
समाप्त होणें; कांहों कामाची किं० व्यवह्वाराची 
गुंतागुंत न उरणें किं० न राहाणे; संपविला जा7'* 
& चुकतचुकत, चुकतमाकत क्रि० वि० चुक, 
करीत करीत; अडखळत अडखळत. चुकून 
चुकीने देखील; अकरणख्पी प्रयोगांत, चुकला 


चुकता 


माकल्ा वि नजर चुर्कानें राहून गेलेला; योग्य 
वळा हजर नसला .चुकवाचुकव स्त्री ० टाळाटाळ. 
चुकला फकीर सशीदींत कोणी मनप्य कोठें 
सापडत नाह असें झाल्यास त्याच्या समानर्श्ाल 
मंडळात त्याला शोधावा; तेथें तो हट्कून सापडा- 
वयाचाच, गेलं ते थेत नाहो. आणि होणार 
स चुकत नाहीं केळ जे भलते कृत्य त्याचे पारिणाम 
टाळता येत नाहात आणि नश्यीवांत असतें तें घड- 


घडते को > ४) 
जी इते, वेळेल चुकला तो मुकला योग्य 
1 जो हजर असतो त्याचा लाभ होतो. 


ण धी णो ... 2. क क ॥._ ७ 
क कून करून चुकणें ती गोष्ट तंपाविणें,- 
र मी येण्याची आवड्यकता दीविणे असतां; 
ठ घर ब्र ऱ टा चु क च डू व 
मा वर बांवून चुकलो ,आतां व्यापारांत धाला- 


६७५ 


चुटका 


चुकार [ म० चुकरविणें ] वि० १ भ्या. 
२ काम टाळणारा, २ दुसऱ्याचें आपणास तापड- 
लेळें ( युरूकिं० मूल ). & चुकारतटू, चुकार- 
पु० 2 हातावर तुरी देऊन पळून जाणारा. 


: २ काम राळणारा; काम चुकवूं पाहाणारा. 


तपाला मजजवळ पैसे नाहोत; उ० मी आंब्रेमोहार 


घेऊन चक र "गवव 
न चुकला ,आतां मला कमोद घेतां येत नाहोत. 
क. 4 म० चुके ] वि० १ निकालास 
म. न 1क० ल्ावेलेला; समाप्त केलेला किं० 
वाका काह पत्ते देऊन उरलेले द्यावयाचे पैसे; 
जोत 1 जा रक्कम ती अंशत: दैल्यानें यावयाचा 
अश राहातो तो. 
च सुकर [ म० चुकणे ] वि० घोंटाळलेला; गोंध- 
म पचाइतोत पडलेला. 
_ वती स्त्राठ क्क ची फेर. णं 
देऊन यण जींची फेड;दे 
चुकविणे 3 
विक (पय 
पडेल 


च > 


जें असेल तें 
न चुकणें ? चें प्रयोजक ] स० 
* भल्याच मार्गीस लावणें. २ घोटाळ्यांत 
अल करणें, ३ टाळणे. 
क [ सं० चुक्र; चुक्री ] पु० ऐक पाले- 
* ७ चुकाचाकवत पु० एक पालेभाजी. 
परकार पिके ? सुकासरूक स्थ्ी०१अमुक वेळीं अमुक 
असा माड -नाणलांची भेट व्हावी [० गांठ पडावी 
सेटन म ०ठराव पूर्वी केलेला अततां त्याप्रमाणें 
शीं कय किं० गांठ न पडणें, २ दान माण- 
यपा “कन असावें असा संकल्प रकिं० निश्चय 
"त्या दोघांचा यदृच्छेनें झालेला वियोग. 
क. स सुकविणे ] खी० झुकांडी; 
भ एणसाचे आपल्याकडे लक्ष्य नाहीं अशी 


सपी स 
पळून ज'णें. १“ देऊन 
पळून जाणे, जेणें; हातावर तुरी दे 


चुकी [ म० चकणें ] स्ी० १ दोष; अपराध, 
२कांहों गोष्ट व्हावी तशा न होगे; अन्यथा हाणें.& 
चुकीची अजां स्थरी०पूवीच्या अजींत किं ०विनंतींत 
जे कमी पडले तें भरून काढण्यासाठी केलेली नवी 
अजी. 
चुकूर [ म० चुकगें ] वि० १ चुकगारा; 
चुकलेला. २ भलत्याच मार्गास लागलेला. ३ 
गाधळलला; पावरलला, 
चुकोती स्त्री १ कजोची फेड. २ कांचा 
धयावयाचा राहिलेला भाग, 
चुखण, चुंखणें स० क्रि चोखून किं० 
शोषून घेणें( तोंडानें ). 
छुंग स्थरी० १ तसुदाय; टोळी. २ जमा ्किं० 
गोळा झालेले लोक. 
चुंगडा पु०, चुंगडें न० मोती, मगा, ३० 
च्या सरांचें जुडगें. २ घोस, जुडी, पेंडी, 
चुगली [ हिं० ] स्त्री चहाडी; दुसऱ्याचें 
प्रकट केलेलें वर्म किं० रहस्य, & चुगल, चुगल- 
खोर, चुगळीखोर वि० १ दुसऱ्याच्या चहाड्या 
करणारा .>दुसऱ्याचें नुकसान करण्यासाठीं त्याची 
रहस्ये प्रकट करण्याचा स्वभाव ज्याचा अता. 
चुंगी स्वरी० १ माणसांची किं० जनावरांची 
टोळी किं० थवा किं० जमाव, २ गवत, कडबा, 
इ०ची पेंडी [कें० जुडी 
चुंच [ सं० चंचू ] स्री ० पक्ष्यादिकांची चोंच. 
चुचकारणें, चुचकाविणें स० फक्रे० १ कुठ 
किं०ब्रेफाम झालेले माणूस किं० जनावर यांत सोंम्य 
शब्द बोलणें किं०प्रेमानें थापटणें(त्यांन शांत करण्या - 
माठो);गोंजारणें.२एकाद्याला गोंड गोड बोलून वश 


"किंवा अनुकुल करून घेण्याचा प्रयत्न करणें. 


चुचर, चुचरट न० आंबा ३० फळांतील रेषा. 
चुंच [ सं० चंचू ]सख्री ० पक्ष्यांदिकांचा चोच. 
चुटका पु० १ विनोद्पर [के० गमतीचें लहान 
वाक्‍य, २_अनपोक्षित विरोध किं०्साम्य [कें० अर्थ- 


चुटकी द 


>>> 


७ 


चुणी 


विपयांस ह्यांच्यामुळें चमत्कार वाटविणारें वाक्य । अक्षय असोत ( म्ह तुला कथो वैधव्य न येओ ) 


24 ग 
क्रिंठविधान »क "गोष्ट.रमनाला लागळला कभ्लागून 


रादिलेळी कांहो गोष्ट; हुरहूर वाटांवणारा काहा | 


गोष्ट, ४ थोडा वेळ घेतलेली झोप. ५ ॥त्लमाचा 
किं० विडींचा एक झुरका; पाणी, दूष, ४० चा 
घेतलेला एक घोंट (क्रे० वेण).६ लाल तापावलल्या 
लोखंडाने दिलेला लहानसा डाग (क्रिण्देग ) 
चुटकी स्त्री? १ अंगठा आणि एक वोट यांचा 
संयोग करून एकदम वियोग कला असतां हाता ता 
आवाज. २ हा आवाज करण्याला लागता ता काळ 
क्रिंठतितका काळ.३अंगठा आणि पुढचे वोट यांच्या 
दावांत आलेल्या पदार्थांचे पारेमाण, & चुटकी- 


सरक्शी क्रि वि १ अयव्प काळांत; हां हां 
म्डणतां. २ अस्यल्प प्रयत्नाने; सहजासहजा. 


चुटक्यांचे मांडव पु०७ अ० व० मागें * चट- 
कयांचे मांडव ' पहा. 

चुटपुंजी पुढ “तुटपुंजी! पहा. 

खुटपुट स्त्री न करावा र्ता गोट आपण 
केल्यामुळें किं आपल्याला न आवडणारी गोष्ट 
घडल्यासुळें होतं तें दुःव; हुरहूर. (क्रि० लागणें), 

चुटपुटता वि० अगद त्रेताचा; जेमतेम पुरण्या- 
इतका 

चुटिश्राचुर्मा, चुट्याचुरमा पु०एक पक्कात्न- 
विशेष; गव्शाच्या रव्याचे रोट भाजून ते कुसकरून 
तव्यावर तुपावर होरपळून काढन मग त्यांत 
साखर घालून वळलेले लाडू; त्यांना ' चुटिया चुर 
म्याचे लाडू * असेंही म्हणतात 

चुर्टामुटी , चुठी मुठी ॥क्रि० वि० अगद बेताने 
1० हात राखून किं० काटकसर्रानें ( पुरावेणें 
खर्चेणे, इ० ). वि ० बेतात्रेताचा; तुटपुंजा 

खुटी स्त्री ० मागें ' चुइटी ? पहा 

खुटा, चुट्टा स्री ०, चुट्टा पु० रुइंच्या [० 
दुसऱ्या कसल्या तरी पानार्चा पसरट तोंडाची 
नळी करून तींत तंत्राकू भरून ओढावयापताठो 
करतात तो तात्पुरती विडी [० चिलीम. 


चुडवत, चुडत न० माड, ताड, इ० झाडांची 


फांदी किं० झावळी 
ला [ सं>चूडा ] पु० ह्या शब्दांत च? 
उच्चार दुत ताळव्य. स्त्रियांचे करभूपषण 
० बांगड्या; उ० तुझे चडे जन्मवर 


। 


28 चुडा भरण, बांगड्या भरण 2 त्रीने हातात 
वांगड्या भरून घेणें, २ भितरेपणानें मागे हटणे 
चुडेदान न० नवऱ्याचे जावित; उ० र्‍या वैधानें 
1तलळा चुडेदान दिळें (हय तिच्या नवऱ्याला 
ओऔंपधोपचार करून दुखण्यांतून वरें केले). मला 
चुडदान द्या माझ्या नवऱ्याला ठार मारू नका 
हातात उडे भरणे, हातांत बांरड्या भरणे 
भत्रा, पुचाट, नामर्द असणे; उ० तूं मला मारले 
तर मा तुला मारीन; मी काय हातांत चड मरलं 
आहेंत ? 
चुडा चोंबडा पु० फात्रील आणिलत्रा, 
खुडी स्थ्थो० सणकाड्या, माडाच्या उ॥डाच्या 
झापांचे शिंगे, इ० ची लांत्र जर्ड बांधून प्रका शार्थ 
पटाब्रेतात ती. & चुडा पुनव स्त्री माध माहि” 
गाची पोणिमा; ह्या दिवश्शा गांवाच्या सीमे- 
जवळ लाक हातांत चुड्या धेऊन चंद्राला ओवा” 
ळतात. चड्या पु० चड धरणार. २ *ंडगे 
पॅटावेणारा; आगलाव्या 
चुडेराहाट पु० कनेकडास चोवीस रवे मारून 
करतात तो राहाट 
चुडेळ स्त्री० त्लीचें पिज्याच्च; हडळ. 
चुणका पु० पुढें * चगूक' पहा 
चुणका वि १ तछ, हुद्यार, तरतरीत 
( मूल इ०), २ उत्कृष्ट मुनंद 
चुणचुण स्प्री० १ थोडीशी आग किं० वेदना 
( लागणें, होणें ); उ० त्या औषधाची थोडीशी 
चुणचण अझून आहे. २ पश्चात्ताप , हुरहर 
खुणचुणणें अ० क्र० झोंब्रणें, ठुसठुसणे 
चुणचुणीत वि० चलाख, हुशार, तरतरांत 
(माणूस ) 
खुणण [ म़० चूण ] स० क्रि? 
काना यृण भरणे. २ ( विल्यारची पात 9 
चचवड करणे 
खुणी [ म चूण ] स्त्री० वल्षादिकास बार" 
1 नरी किं० घर्डी; सुरकुती 
खुणा ह्ली० लहानशी माणकी, हिरकणा, वटे 
खुणा [ खं० चूर्ण ] स्त्री? डाळीची सालप<) 
थान्याच्या दाण्यांचे तुकडे, कोंडा, इ० चें मिश्रण 
ञे युरांस खावयाला देतात तें 


र 


१ वत्माद” 
ची) 


चुणूक 


चुंबन 


चुणूक स्थ्री० १ नमूना; पदार्थांचे दिग्दर्शन; 
वस्तूच्या स्वरूपाचे अंधुक कथन किं० निवेदन 


कांह विशिष्ट आकाराचें थातूचें वारदान. चुने- 


. खाण स्त्री ० चुनखर्डाची खाण. चुनेगची स्री ० 


( दाखविणे, १० ). २ क्षणमात्र स्किणारी तीज 


वेदना, 

व चुथडा पु० 2 वस्तूची दुर्दशा; खोडाखोडी 

क ल् विरूप दिसणारा कागद ,लेख ,इ०.२ाभेन्न 
चे अनेक लोक एकाद्या कार्यांत लड्युडूं लागले 


ञः । वा मरा”... ०५ ह्य त्य 
सतां त्या कार्याची होते ती नासार्डी ० । 


- > 
धाळमेळ किं० अव्यवस्था , 
खुथणे स० क्रि अनेक पदार्थांत एकादा 


पदाथ 9 ळू फ़ > व न, डू ळे 
आथ गळफटलेला असल्यास तो क्षोषतांना त 


र्जर: खालचे वर आणि वरचे खाला करून त 
भव्यवस्थित करणें म्ह० त्याची गद होईल असं 
करणें, 
किं याग स्री १ पदार्थविशेष घुंडाळतांना 
थांची (-अहतर्धळ त्याच्या जवळच्या इतर पदा- 
लेखांत तै ती गद कि० अव्यवस्था २ एकाद्या 
दुरुस्त्या या ठिकाणीं केलेला खोडाखोड, 
2 ३० समुच्चयानें. 
छुनकळी इ० “ चुना ? मध्यें पहा. 
अनेका वि० नमुनेदार , उत्कृष्ट. 
हा खुदर्डा स्त्री १ ठिपके असलेलें 
* २ अशा लगड्यावरचा एक एक ठिपका, 
न. वय स? क्रि वस््ा दिकांना बारीक 
निऱ्या क या घालणें किं० पाडणे; वस्नादिकांच्या 
रणें, 
क. वयीन चूणेन्च्चुना ] पु० १ श्िंपा 2 
डा मककन धके व 
चुन्याची क ते. २ दुदशा,नाताडी .8 चुनकळी, 
असा एक पट स््रो? जो भाजून चुना करतात 
र्‌असा यी पतात खडा कि० दगड. 
पे छा पणन विरादेलेा खडा किंभ्दगड. 
दगड, २ नी नी, जो भाजून चना करदात तो 
वयकी जळला पण न विरविलेला चुनखडा. ३ 
भाजलेले ब ०माणूस.चुनखडा स्त्री ग्चुन्याचे न 
आहेत अशी दम २ असे खडे ज्या जमीनींत विपुल 
चुनभट्टी क न *रेतछय्व आणि चुणचुर्णींत मूल. 
दगड ,शिपा ४ ज्या सडत ज्याच्या उपयोगाचे 
विड्याच्या १३० पदार्थ भाजतात ती. चुनाळ पु० 
पानाला लावतात तो चुना ठेवावयाचे 


हमारता चुना; दगडाचे तुकडे ३० धुमसन केलेली 
जमीन. | 

चुपकड न० पायरादाटाच्या माळेचे लोटे 
ज्या वारक्या लाकडांवर बांधलेले असतात तों 
प्रथेक; खापेकड. मागे ' कणेकड, ' “ खापेकड * 
पहा. 

चुप्प उ० वा० अ० गप वस 1 गप्य बसा ! 
बोलणें वंद ! खामोप ! 

चुंफणें [ सं० चुंव ] स्‌० ० १ सुखाने 
कलादिकांतील रस ओढून तोंडांत घेणे. २ कांडी 
वस्तु तोंडांत घाळून ती इकडे तिकडे हालाविणें. 

चुफा [ म? चुफगें ] पु० १ सुखाने आत्राद 
फळांतील रस ओढून घेण्याची क्रिया. २ तोंडानें 
- एकावेळॉ ओढून घेतलेला आत्रादि फळांतील रत. 

चुंब स्री गदी, टोळी ( एकाद्या माणक्ावर 
किं० जागेवर आलेली किं० पडल्ली ). 

चुबक स्त्री० बारीक भोक. 

चुंबक [ सं० ] पु० लोखंडाला ओडणारा 
क्रॅ० आकषिणारा पदार्थविशेष; लोहचेपरक. २ 
चिक्क माणूल. २ मुके घेणारा. ४ विषयलेपट . % 
कवेडीचुंबक वि० चिक्कू, कृपण, पैश्याचा लोभी. 

चुबकणें स० क्रि० धुवावयाचें वलन दोन्ही 
हातांनी धरून दगडावर अनेकवार हापटणें. २ 
भोक पाडणे. अ० [क्रि० कांटा इ० अंगांत शिरगें. 

चुबकणें न० खोदकामाचे एक हत्यार, _ 

चुबकणें स? क्रि? पाण्यांत बुडवून काढणे, 

चुबका पु० १ एकत्र रुझलेल्या रोपांचा तमु - 
दाय. २ गवताचा झुवका.३ गुंतवळांचा गोळा, ४ 
मुंग्या, माशा, इ०चा थवा. 

चुबचुबणें अ० 'क्रि० पाण्याचे थेंब एकसारखे 
गळत राहाण्याइतकें भिजलेलें असणें (वलन ३० १ 

चुबचुबीत विठपाण्याचे थेंब्र एकसारखे गळत 
राहण्या इतके ओलें झालेले असणें (वस्त्र ३०)). 

चुंबणें [स०चुंगून्सुका घेणें] “%०१६ ०चा 
मुका घेगें३०२ शींतलन्ञ होणें;०ला चिकटून राहाणे, 
३ ओढून घेणे, आकषिंणे . 

चुंबन [ सं० ] न० ९ ओढून घेणें. २ मुका 


चुबळ 


चुंबळ स्त्री2 १ डोक्यावरून पदार्थ वाटून 
न्यावयाचा असतां तो डोक्याला बोच नये म्हणून 
वस्त्राचें जे वेटोळे करून डोक्यावर ठेवून त्यावर 
ओझें ठेवतात तें. २ मूळव्याध ह्या रोगाचा पक 
प्रकार. ३ चरकांतून पिळून काढलला ऊस 

चुंबा पु० सुंग्या, माया, इ०्चा थवा के 
जमाव [ ओंडलेला 

चांबित [सं ॥१०९चुवळलला.रस्पाशलला. ३ 

चुब्रीत क्रि? वि नाइलाज होऊन; झक 
मारीत: उट० त्याला दाखला देण्याचें लांत्रणावर 
टाक म्हणजे तो चेत्रीत तुझे रुपये परत देईल 


2 


छुबुकडा ॥वे०लहाने आण गाडस;चेसुकला, 


चुव्चुकणें अ० ॥क० वांचणें, टोचणे, भोक 
पाडणें , वेधणे. स० क्रि ०ला भाक पाडणे 
चुंभळ स्प्रा ० मागे * चुंवळ * पहा. 
' चुयटी, खुय्री मार्गे "च्रटी ,! “चुई' पहा . 
चुरका पु० मार्गे :'चरका? पहा. 
छुरंगटणें, चुरगळणें, चुरगाळणें ल० क्रि० 
९ कुसकरून, दावून, चेपून, पिळवटून ( पदार्थ ) 
नासण किंवा त्याचा चोळावोळा करणें [कि०्ददश 
रण, २ माणूत किं० जनावर किं० पदार्थ ह्यांचा 
भलत्याच रीतीने उपयोग [क० उपभोग घेऊन 
त्यांची खरावी करणें 
चुरग (-गा-)ळा पु० पदार्थ चुरगळणें किं 
चुरगळण्याची क्रिया किं० चुरगळण्यानें झालेली 
दुद्शा 
चुरचर, चर्च्रां [० वि १ कढईत तळला 
जात अरूलल्या पदाथीतून चुरंच! असा आवाज 
होईल अद्या रीतीनें. २ न अडखळतां (बोलणें ) 
खरटूर स्त्रा तीव्र वेदना;निखारा किं८कांहां 
तापलला पदार्थ अंगालां लागला असतां कांह वेळ 
जा वदना हाते तो; झांवरं ओषध डोळ्यांत घातले 
अस्ततां होते ती वेदना; क्षताला क्षारादिकाचा स्पर्श 
झाल्याने हाते ती वेदना 
चुरचुरण अ० क्रि> १ चरचर असा आत्राज 
रणे, २ झांबणें 
डर्चुरीत वि८ १ पूर्णपणें भाजलेला ्के० 
तळलेला किं० वाळलेला, २ पूर्णपणें किं० समर्पक 


रोतोनें लाग पडेल अस्ते (उत्तर) 


८७८ 


चुलत 


चुरचोबडा, चुरचोंडा वि० > 
वडवड्या; लुब्रा; मध्यें तोंड घालणारा. 
चरडणें स ० [क्रि कुसकरणें; पदार्थ दाबून, 
चेपून ,किं० भल्याच रीतीनें वापरून तो नासणें 
चुरणें [ सं० चूर्णन्चिरडणें ] स० क्रि० २ 
चूग€ूय करणें; उ० पायड चरून भातांत घाल 
चपण दावण .३कुसकरणें .४मदंगें , चपणें (गातादि) 
'५ अव्यवस्थित करणें [ आकर्षण 
खुरमटण, चुरसुटणें अ०क्रि०आकुंगित हाणें, 
चरमा [ हिं ] पु० गव्हाचे रोठ भाजून ते 
कुसकरून तें पीठ तुपावर परतून त्यांत साखर 
इ० घालून त्याचे केलेल लाडू; चटिया चरमा 
चुरसुरणे अ- क्रि० 2 चरफडगें, तरफडणें. २ 
असंतु्टपणानें तोंडांतल्या तोंडांत पूटपुरणे 
चुरसुरा जु० १ भात ऊन्ह पाण्यांत भिजवून 
त्याचे तांदूळ करून खापरांत भाजून त्याचे पांढरे 
तत आण लांब्रोडे दाणे करतात ते प्रत्येक; मुर" 
मुरा, कुरमुरा,असे पयाय शब्दद्दा आहेत. २ पोढे 
ओलवून भागून करतात ते दाणे, &चुरमरे खाणें 
(1क० खात बसणें ) मनोरथ सफळ न झाल्या 
कारणानं चरफडत तरसणें किं० खट्ट होऊन वस्षण 
छरस [ हिं० ] स्त्री ० २ द्वेव, वैमनस्य,अदा- 
वत, वेर. २ स्पर्धा; इप्या .१दुसऱ्यावर चढाई कर- 
ण्याची इच्छा [० प्रयत्न .वि०अपमान,निराशा, 
इ० कारणांमुळे दुःघीकष्टा झालेला 
चुरां [ सं० चूर्णूऱ्फोडून तुकडे करणें ] पु० 
१ फोडणे, ठेचणें, इ० क्रियांच्या योगानें पदाथांच 
झालेले तुकडे समुच्चयानें. २ नासाडी, दुदशा 


& चुराचारा पु८ पदार्थ फुटून तुटन त्य़ा 
झाल तुकड तसुच्चयानें र 
ह क्ल वड 

सराडा [ म चुरा ] पु० १ पदाथांच तु 


झाले अशी स्थित; नासाडी 
गळा ठा; श्रमातिशयामॅळे आलेला शी 

चरी[ ० चृर्णोस्त्री० £हरभरे, तूर इ०द्वदल 
धान्यांचे फुटके कण.रभरडलेल्या डाळीचा चुरा 

चरू चुरूं क्रि» वि० फाजिलपणें आण त 
थावतां ( बोलणें ) 

छत वि चुल्त्माच्या सैतरवाचा; चल. 

त्याच्या बाजूनें; चुल्य़ाच्या द्वारे. 


दुदशशा. २ थकवा, 


वटवट्या; 


1] 
1 
“ 


क चळत 


चुलत 
भाऊ पु० सुल्त्याचा मुलगा. चुलत 
बहीण स्त्री? चलत्याची मुलगी. चुलत 
चुलता पु० त्रापाचा चरत भाऊ. चुलत 
आज्ञा स्त्री जपाची चडती. चुलत सासरा 


पु० आपल्या सासऱ्याचा भाऊ. चुलत सासू 


८७९, 


स्त्रो> आपल्या सासूची जाऊ किं० वायकोची । 
। पदार्थाने घुळ्वुळांत हाण, २ अस्वस्थ हाण रकिं० 


चती. चुलत दीर पु० आपल्या नवऱ्याचा चुलत 
भाऊ.चुळत नगंद स्त्री आपल्या नवऱ्याची चृडत 
व्हीण.चुलत चुलत भाऊ पु० आपल्या वापाच्या 
चत भावाचा मुलगा 


चुलत, चुळेत, चुळत न० होडीचे वल्हे ज्या । 
। इ० स्निग्ध पदाथान माखलळञ अतण्याचा स्थात 


उभ्या दांड्याला >ेकून खेचलें जातें ता दाढा 

खुलता पु० वापाचा भाऊ. 

चुळती स्थ्ची० वापाच्या भावाची बायको. 

चुलवा[स०्चालि; म० चूल] पु० मोठो आणे 
आंब्रडधोगरड चूल 

खुळवान (-ण ),, चुलांगण, चुलाण [ स० 
चाह; स० चूल] न० ९ उतताचा रस कढविण्याची 
मांठो चूल, २ आत्रडधोत्रड रचलेली मोठा चूल 

उुला, चुलला [ सं० चठि, चडी ] पु०माठा 
चूल ( पाणी तापविणे, स्वयंपाक करणें, ४० 
उपयागार्‍चो ) 

खुलाणें [ सं० चा, चडी ] न० लहानशी 
पृ्‌ल 1० शेगडी 

छुवा पु० चंदनाच्या लाकडापासून काढल 
णक सुगंधी द्रव्य. 

खुवा , चुहा [हि०] पु०ह॒शार आणि तरतरांत 
माणूस. & चुहेद।न, चुवेदान न? उंदीर पकडा- 
वेयाचा सापळा 

सुळका [ सं० चक ] पु० १ ओंजळ. २ 
आजळांत मावण्याइतके पांगी; चूळ, & खुळ- 
कयात पांगी घेऊन जीव देणें कांहों अशक्‍य 
गोष्ट मूखंपणानें करूं पाहाणे 

चुळचुळ (-ळां) क्रि० वि० चरचर असा 
आवाज करून. 

खुळचुळ स्री ० घाई, नेट. 8 चुळचुळ सुंगळा 
पु० १ घाई, नेट, २ एकाद्या कामाबद्दल उत्कंठा 
( लागणें १, 

चुळणी [ म० चूळ ] स्त्री० तोंड स्वेच्छे करा- 


लें 


वयासाठो तोंडांत घेतलेले पाणी, किं० 
टाकलेले असे पाणी 
चुळत न० मान ' चत््त ? न० पहा 
चुळबुळ स्त्री १ अत्वस्थपणाचे चलनवलन 
के० चळवळ. २ अत्यन्त उत्कंठा किं० घाइ 
चुळवुळणे ञ० फक्रि० १ तेल, तूप, ३० [लग्ध 


थुंकून 


असणें. 
चुळवुळा (-ळ्य़रा ) वि० चळवळ करणारा; 


/ "चंचळ: अस्वस्थ 


टा. 


चुलबुळाट पु० ! फार उतावळेपणा, २ तेल 
चुळबुळाविणें स० फक्रि> तेल इ० लिग 
पदार्थाने माखगें 
चळवुळात वि० १ तेल, तूप, ३० नों माख- 
लेला. २ ज्यांत तेल, तूप, इ० फार आहे अत्ता 
( कांहीं खादय पदाथ ) 
चुळसुळ स्त्ा० ९ धाड; नेट (करण, लावण ) 
२ उत्कंठा ( लागणे ) 
चुळसुळणें अ० क्रि ९ अस्वस्थ होणे. २ 
उत्कंठित होणें. ३ चरफडणे 
सळी सी० हातांत पाणी ध्यावयासाठो केलेला 
खळगा क्रिं० त्या खळग्यांत धेतलल पाणी 
चुळेत न० होडोचें वव्हें खेचतांना .वल्ह्याचा 
दांडा ज्या उभ्या खुट्याला टेकावेलेला असतो 
तो खुंटा .वर चुलत, ' “चुलत? पहा 
ह्ली०, न? ९ जोरानें फेकलेल्या धाडयाचा 
कं सोडलेल्या वााचा शब्द. रकोणताह। ताम्य 
“वनि. & ह कां चू खा०,त० वत्किचित्‌ शब्द 
सुद्धां ( अक्ररणरूपी प्रयोग ); उ० हू कांचून 
म्हणतां (किं० न करतां) माझे काम कर्‌ 
चूक स्थी ० दोष करावयाचें तें न करणे आणि 
न करावयाचें तें करणें.२जे वास्तावक असावयाला 
पाहिजे तें नसणे; खऱ्याशो विवाद; सला 
न जमणे. वि० खोटे; खऱ्याशी [० सत्याशा न 
जुळणारे; असत्य €$ चूक भूल स्था ए० व० 
चक्तीनें किं०विस्ठू्तानें राहून गेलेल्या नांद हिशेब , 
लिखाण, इ० तील काहा बाबी, चूकभूल द्यावी 
घ्यावी दिशेबांत काहा बाबती चकरीच्या असल्यास 


चड ६८० चूल 


[० विस्म्रतीनें खोट्या नमूद केल्या असल्यास 
कें० लिहावयाच्या राहून गेल्या असल्यास देण्या- 
घेण्यांत त्या दुरुस्त केल्या जाव्या; दोन्ही पक्षांनी 
एकमेकांस दोष कळवून देणें तें द्यावे आणि घेणे तें 
व्यावें; (व्यापारी भाषेंत ह्या शब्द योजला जातो). 
चूड स्त्री १ तण, गवत, झाडाच्या वाळ- 
लेल्या फांद्या, ३० चें जुडगें जें प्रकाशासाठी पेट- 
वितात तें; चर्डा.रकांडार नांवाचा सर्पविशेष. न० 
लावर्णासाठो भाताच्या .रोपांची मुठोंत घेतडेली 
जुडी. & चूड उचलणें (वरणें किं० लावणें ) 
एकाद्या विरुद्ध खोटा आळ घेणें. चूड लावणें 
( किं० फिरविगे ) जाळपोळ करून रयतेची 
दुदेशा करणें. 
चूडा [सं०] स्त्री० ह्या शब्दांत: च? चा 
उच्चार तालव्य. १ शेंडी. २ केशकलाप, २ तुरा 
( कोंबडा, मोर, इ० च्या डोक्यावरचा हि 
४ मस्तक, ५ शिखर. & चूडामागि पु० ? 
पराभूषण, २ श्रेष्ठ, चूडाकरण, चूडाकर्म न८ 
चाल हा संस्कार;जावळ राखणे. 
चूण स्रा०,न०जनावरांना खाद्य म्हणून ” 
ते डाळींचे फुटके दाणे, कोंडा, इ० चें मिश्रण, 
द्ञा० १ लहानशी हिरकणी, लालडी, पाच, ३०, 
२ छरदुत्या; बारीक बार्राक निऱ्या, & चूणकस 
वेश्लाला चीण पाडावयाचें साधन, 
चून न० नारळाचा चहू. 
. चूर [० चूर्ण ] पु. २ पदार्थांचे झालेहे 
क केलेले तुकडे समुच्चयानें, २ थकवा; शीण, 
वि निमझ; कांहीं कार्यांत ० विचारांत तछान 
क० एकाय़ झालेला. चूरचार पु वं 
ठुकडे विकडे, (लु  .नको 
चूर्ण[ सं० ] न० ? चुरा; पूड, २ पीठ, ३ 
धूळ, ४ कापूर, चंदन, इ० सुगेवी दव्यांचा चुरा . 
उ० १ खडू, २ चुना. & चुर्णकार पु०लोणारी. 
चूणखंड पु०,न० १ वाळूचा खडा. २ चुनखडी 
चूर्णिका स्त्री १ गद्यात्मक तायर्यरूप टीका.२ 
शब्दालंकार आणि अर्थालंकार ज्यांत विपुल हेत 
आसता भाषाशैकीचा एक प्रकार 
ाचॉ 9 
करणे, (४० सलि, चुदी ] खी स्वयपाक 
१ गणी तापविणें, पदार्थाला उष्णता देणें 
केळेला रचनाविशेष आ 
* पूल मातीची क्रि 


दगडाचा अतते.चुडीच्या तळाशी लाकडें,कोळते , 
गावऱ्या इ० पेटावलेल्या असतात आणि चुलीच्या 
माथ्यावर पात्रांत ज्याला उष्णता द्यावयाची तो 
पार्थ असतो .&चुलीचे लाकूड चुलींतच बरेंर्‍या 
यया माणसाला त्याच्या त्याच्या दजाप्रमाणें वागविले 
पाहिजे;कोणालाही भलते'च महत्त्व देणें बरोबर नाहो. 
चुडीचें लाकूड चु्लातच जळेल लफंग्या माण- 
सान कताही चुकवाचुकव केली तरी तो शेवटी 
भरकारच्या केल्समाजाच्या तावडीत सांपडणारच 
आण त्याला योग्य तें प,रिपत्य होणारच. 
चुलोांत जाणें निष्फळ होणें;नष्ट ॥कॅ०विध्वस्त होणें" 
खुलींत जाओ त्याची गोष्ट काढूं नका.तें बाजूस 
सारा.त्याचें कांहीं कां होईना ,आपणाला त्याच्याशी 
कांह कर्तव्य नाहीं. चुलींतून नितरून वेलांत 
पढणें एका संकटांतून चावले तरा दुसऱ्या संक 
टांत पडणें; स्थि्तांत पालट न होणें 4०झ्ञाला तरी 
तितकाच कष्टकर पाल्ट होगे, चु्लाला अक्षत 
दुण घरांतील सर्व माणसांना जेवावयास बोलावें, 
एक्ाद्याच्य़ा चुलीत मांजरं व्य़ालेला असणें 
९त्याची अत्यंत विपन्न दशा असणें.२ घरांतील सर्व 
माणते कारणपरत्वे दुसऱ्या गांवो. गेलेली असल्या- 
मुळें चूल पेटाविण्याचें कारणच न पडणें. चुलाला 
विरजण पडणें 'वूल विझणें. बायकांचे शहाण- 
पण चुर्लापाश्यो ( किं चुलीपुरतें ) जगांतील 
किं० व्यवहाराच्या खुच्र्या बायकांना ठाऊक्र 
असणें शक्य नाहीं. घरोघर मातीच्या चुली 
साधारणपणें म्हटलें असतां सवांची स्थिति तार- 
खीच असते; वरोधर' कांहींतरी कष्टकर प्रकार 
अस्तावयाचेच; सर्व घरांत कांहोतरी अडचण / 
दु:खे, कुरवुरी ?असावयाच्याच;पूर्ण सुखी कोणीही 
नसतें. चुर्लापाशी हगावे आणि जन्भान्तंरास 
रडावें अपराव करावा आणि पारिपत्य झालें 
असतां नशौीतव्रास दोष द्यावा ( हा मूखेपणाचा 
रक० हास्यास्पद प्रकार होय ), 'चुलखंड न? 
चूळ ( रागाने ० तुच्छतेने ). चूलपातेरे न०, 
चूळखूड स्ी० स्वयंपाक करणे , भांडी आवरण; 
साकपाक करणें, पोतेरे घालणें, इ० भोजनाच्या 
“भूत सर्व इत्य $०कर्तव्ये समुचयानें (करणें). 
चेळभावनशा पु० धरबशा; ज्याला घरांतच 


पर 


वसावध वार्ते तो; जो कोटे बाहेर जात नाहीं तो. 


ऱ्य यक कळययययव्वष्ष््क्नबखिू.मज 


द्ट्रे 


र 
चतवण 


चूळ [ सं८ चुलक ] पु०, स्त्री ८ तोंडांत घालून । 


खळलुळून टाकावयासाठो धेतलेले पाणी ॥किं० हें 
वाहूर टाकळेडे पाणी . 
श् पेइण अ० [क्रे० जाग्रत होणें; जागें होणें 
(कवितेत). 
चक [इंग्रजी] पु० १ दपट्शा; तंभा (येणें). 
, पेकळणे, चकाळणें अ० [क्रि2 2 आदेश- 
पवक कांह कामास प्रवृत्त होणे. २ बेफाम होणें 
( माणूस, जनावर ). ३जारानें सुरू होणें(वारा, 


ताळ र 
">, वेगवा, पाऊस, रडण्याचा आक्रोश, । 


खाकला 3३० 
हण, पिकणे कू वाढगे प के ् फोफावणें ्ी 
कळ बळी वि० ९ संभपणानें [किं आळ- 
ळत सजा काम करणारा;ज्याला काहोही कामाला 
पन्यळ.. अधिक वेळ लागतो असा; रेंगाळत रेंगां- 
जे पन करणारा. २ ज्याला उ्शार लागतो, 
मचड आर पत नाहीं असें(काम). २ भेटावयाला 
ठा आणे लवकर न निघून जाणारा (माणूस). 
चगरा * अ ह डन. 
क [ स०्चेगट--आई ( प्रत्यय ) ]स््री ० 
चणा > चेगडणें स० क्रि० दावणें चेपणें 
नजक दाजळे नाणें, चिरडले जाणें, 
अर्धवट मि २पेचट , चैचक्का वि० ख्रडलें गेलेले ु» 
. रजेळळ,-(स्याया, मोहोर, इ० नाणें), 


झाल्यामुळें तरफडत वसणें. 

खरा, चटक, चेटूक न० १ कोणेकाचा 

तयाचा री ञस्त्तां ज्या मंत्रविधेचा किं 

करणी. २ नग जातो ती विद्या किं०ते तंत्र; 

डमी इसऱ्याच्या नाश्यासाठो किं०्नुकसानी- 
केलली गूड युक्ति किं० मसलत. & चेटक- 


चेट 
घातपात 


). ४ क्रोधाविष्ट होणें. ५ विपुल । 


| 


ळ्या, चेटकी, चेटफ्या वि० १ चेट्टक करतो 
तो. २ दुसऱ्याच्या नाशासाठां गूढ हिकमती कर- 
णारा. चेटकीण स्त्री० जादूटोणा करणारी स्री . 

चेटूक न० वर ' चेटक' पहा. 

चेड स्थ्री० मुलगी; कन्या. 

चेडखूं, चेडूं न० लहान मूल. 

चेंडवळ पु०णक पक्षिविज्शेष. 

चेडा पु० १ एक पिशाच ,-याच्या मदतीनें 
कोणाहो माणसाला उपद्रव देतां बेतो. २ सुल्गा, 

चेंडू ० १ वस्ताच्या चिंध्या पट्ट गुंडाळून 
वाटोळा करतात जों खळावयासाठी गोळा तो; हा 
जमीनीवर आपटला असतां तो जोरानें वर उडतो .२ 
कोणत्याही द्रव्याचा वाटोळा गोळा खळावयासाठो 
केलेला असतो तो. ३ कोणत्याही द्रव्याचा काण- 
त्याही उपयोगासाठी केलेला वाटोळा गोळा. ४ 
ठेंगगा आणि लढ माणूस ( उपहासाने ). 8 
चेंडूफळी स्त्री ० फर्ळांच्या तुकड्यानें चेडू उडवा- 
वयाचा मुलांचा खळ. 

चेडूल, चेडोल, चंडोल पु० डोकयावर ठुरा 
असलेला एक पक्षिविंशेष. 

बढळ सेंढळ स्त्री पोरांचा समुदाय किं०्टोळी. 

चेत वि० ९ बेशुद्ध ० मेल्यासारखा निश्चळ. 
२ पराभूत; चात. 

चेत [ ० चतून्चपेटविगें ] स्त्री०, पु० पेट, 
ज्वाला ( येणें, घेण ). 

चेतणं [ सं० चतन्पेटावेगे ] क क्रि १ 
पेटणें; जळूं लागणें. २ रागास चढण; कुद हाण. 
२ उद्दीप्त होणें ( कामविकार, राग, मत्सर, इ० ). 
स० [क्रि० ९ पेंटविगे, रक्रोधास चढावणें.२ उद्दीप्त 
करणें. 

चेतन [सं०] वि० सजीव. पु० १ प्राणी. 
२ मनुष्य. २ आत्मा. & चेतना'चेतन वि० सजीव 
आणि निजींव सृष्टि; तवे सृष्ट पदार्थ, 

चेतना [ सं० ] स््री०८ ९ घुडि. २ मन. ३ 
३ प्राण.४ चैतन्य. शि 

चेतव [ लँ० चतचच्पेटावेणें; म० चेतवणे ग] 
पु० १ उद्दीपन; क्षाभ; उत्साह ( | येणें कि० 
आणणें ). २ पाझर ( फुटण, सुट्ण ). 

ऱेतवण [ म० चेतविणं ] न० धल्प्या, 
काटक्या, गवत, इ० लवकर पेट घेणारे पदार्थ ,- 


चेहळणं 


८८2 


चेहळणें [म० चेहळ ] अ० क्रि० मीठ, 
साखर , इ० हवेतील जलांदाने पाझरणें; चिधळणें 

चेहळ, चेहेळण वर “चहळ' ' चहळण? पहा 

चेळ [ हिं० चहल ] स्त्री८ वेयुल्य, सम्राड 

सचेळण स० क्र ठालण;ठासून भरण ;:कात्रण 

चळण अ० 1० माग “ चेहळग * पहा 

चळा वि० खेळकर: चळवळ्या; चंचळ(मूल) . 

चेळे न० 2 न्हातारचळ; श्रां1तष्टपणा (भरण, 
येणें, लागणें). २ हट्ट, दुरासह. 

चैतन्य़ [ सं० ]न? ८ प्राण, जीव. २मन, 
वेत्त, ३ ज्ञान. ४ परमात्मा. & चतन्यगाभा 
पु०, चैतन्यज्याति स्त्री? चतन्यमर्ति , 
चेतन्यसूस स्त्रा2 »चतन्पररूप; चतन्यस्वरूप न८ 
परमात्मा. 

वैत्य़ [ ख॑० ] वि० अंतयोमासंत्रवाचा. पु ० 
2 जीवात्मा. २ हर्दाचें झाड. न० १ अभिप्राय. २ 
देवालय. ३ यज्ञस्थान. ४ पांर वांबळेला पवित्र 
वृक्ष ( पिंपळ, इ० ). ५ पिंपळ, ६ वृक्षाचा पार 
७ वासस्थान. ८ जैनांचे देऊळ 

चत्र [ सं० ] पु० 2 चैत्र हा महिना; चैत्र, 
वेशाख इ० जे हिंदूंचे वषांचे वारा महिने त्यांतील 
पहिला; इंग्रेजी वर्षाच्या मार्चे, एप्रेल, ह्या माहे 
न्याक्षं चेत्र हा समकालीन असतो, २ वद्ध भिक्षु. 
& चत्नरथ (ध्य ) न० कुवेराचा वाग, चन्न 
गारा, चत्नागार ( -री ) स्था ० चचत्र माहिन्यांत 
पूजितात ती पावतीची मूर्त. चन्नयालवी स्त्री ० 
चैत्र रमा न्याच्या सुमारास वृक्षांस नवीन पानें 
फुटतात ता समुच्चयानें. चन्न शिपणें न० चैत्नांत 
येतात त्या पावसाच्या सर्रा समुज्चयानें १० 
एक एक सर प्रत्येक. चत्नांगण न० चैत्र माहे- 
न्यांत पावती दवीच्या प्रत्यिथ अंगण झाडून 
त्यांवर काढतात या रांगोळीने शो भित केलेलं अंगण 

चन्नागार स्थ्री० वर 'चेत्र? मध्यें पहा 

चन्ना | स० ]स्ा०चेत्र महिन्यांतील पो।णंमा 
1च० चेत्र माहन्यांतील 1$०चेत्र माहन्यासंत्रंधाचा 

खन | हिं० ] स्री० २ मनाची स्वस्थता. २ 
आनंदाची, आरामाची, सुखाची स्थाते. 3 स्‌मृ- 


हेणारा आनंद, ४ सुखें; सखोपभोग दे 
चि० चैनोंत काळ घालविणारा 


९ २ 
चोखामळा 
चल [ सं० चेल<वप्त्र , कपडा ] वि० वल्न- 
संत्रवा, न? वल्ल; कपडा चिरयुट 
चला [ हि० ] स्त्री धल्पी 
चाइटा, चाड स्था ० ' चुद्टी, ? ' चुईडे' पहा 


चाख [ दि० चाळखाह ] वि १ अस्सल 
भतलळ नतला, २ अगरदो खरा किं० प्रामागिक- 
पणाचा. ३ नोतिमार्गाला अनुसरून असलेला 

च!खट, चाखटा(-डा )[हिं० चोबाह] वि? 
९ खुदर. २ शुद्ध, निभेळ. २ पावित्र. & चाख- 
टल न० ग[ड तल ( करडइ, ताळि कारळा, इ० 
चे तेल ). ह्याच्या उलट “ कडू तेल. * 

चाखटाडू [ म० चोखट--आई ( प्रत्यय 9) ] 


स्त्री 2 सुंदरपणा. २ शुद्धषपणा. ३ पवित्रपणा, 
: & चोखटाईंची भाजी स्त्री निलेंप म्हणून 


| ओंबद्र्यानें ललावयाला हरकत नाहो अशी भाजी 


चोखणी [ म० चोख :णी ( प्रयय ) ] स्री? 
राडा, कशा, अंग ,इ०्स चोपडलल तेल निघन जाव 

णून शककाईंचा पूड किं० काढा लावतात ता 

चाखणा [म०'चोखगें? पासून ]स्त्री ० १चोघ- 
ण्याचा [क्रया, २ मुलांना करमगकीताठों चोखा- 
वयाला देतात तो पदार्थ, 

चोखणे [ सं चूत्ररूपिगे, चोषण ]स ०क्रि० 
मुखाच्या किं०ओठांच्या ब्यापारविशषाने सुखांत 
ओहून धेणे (आंबा इ० चा रस ) 

चाखनळ, चोखनेळ [ म० चोख; ९? 
चोळाहू ] वि० चोलंदळा; चिक्ित्सेखोर 

चाखलणे ,चोखळणें, चोखाळणें [म०'चांख 
पासून ] स० [क्रि १ गवत, पानें, इ० काढून 
टाकून जमीन किं० शेत स्वच्छ करणें. २ र्दी 
1५० वाळलेल्या फांद्या छाटून झाड नीटनेटका 
करण, २ दांत कोरणे, काडी इ० नों दांत स्वच्छ 

रण. ४ घासून, पुसून स्वच्छ करणें. घुंडा 
ळण, शोधणे. ६ मुलाची ताळू तेलानें भरणे- ४ 
(वोाशेष्ट मार्ग क०क्रम) अनुसरणें किं ०अवलीत्र 

चाखा [ हिं० ] वि० स्वच्छ, शुड, निर्भर 
पावेत्र, योग्य 

चोखामेळा पु० महार जातीचा पूवी हीऊन 


गढ्ला एक साध, २ कोर्णाही महार साधुपुरुष. २ 
।॥णाही महार 


योखाररी 


८८५ 


ह. क... 
चांदण 


ड्या 


_ ऱवोखारी [ स०ठ ऱ्चोप्ब १ पासून ] वि० 
चोखंदळा; चिकित्सेखोर. & भिकारी आणि 
चोखारी दारद्याला चोखंदडळेपणा शोभत नाहो. 
_ चोखाळ [ म० चोख ] बि० ९ रुच्छ; नीट- 
नेटका. २ किल्मिपरहित 

चाखाळा [ म० चोखाळणें ] पु० ९ साफ 
सुफ किं० नौटनेटके करण्याची क्रिया. २शापण 
धुंडाळणें, हुडव,णें ( घेणे ). वि० चाळखंदळपणा 
करणारा ( खाण्यापिण्यांत ). 

चोखोट वि० वर ' चोखट ' पडा. 
' चोंगा पु०, चोंगी स्त्री०, चौंगा पु०हाताची 
रेंदी कि० त्या संदांत धरलेला पदार्थ 

ऱचाच ] सं० चंन्चु ] स्वरा? १ पक्ष्याचे तांड 9 
1० त्या तोंडाचा अस्रभाग. २ दाल्यादकाचे 
टाक, ३ पागोट्याची कोकी. 

 चोचण न० ९ ञ़ांत्याचा किं० तंवूचा घुंटा 
द्ांच्या डोक्यावर दगड, हातोडी, इ०चे रट्टे असून 
वसून तयाला येता तो गोंड्यासारवा आकार. २ 
'काथ्या 

चाचर, चोंचरट न० आंबा इ० फळांतील 
रखा कें० तंतु 

चोचरा वि > बोलतांना शब्दोच्चार नी> साफ 
केरू शकत नाहो अल्ला; तोतरा; बोलतांना 
लागता तो 

चाचला, चोचेला [ हिं० छुंछला ] पु० १ 
ज्ञाचा स्तन, २ प्रिय पात. ३ विषयी हावभाव 
आणणे चष्टा. 

चोचा [ म० चोचणें ] पु० हयारानें बृक्ष ३० 
वर केलेले क्षत . 
कि कन अ० क्रे० सूं सं, किं० सरसर ,असा 
क ज करीत जाणें ( घोंडा, वाण, इ० नाँ) 
व र बा आंबळा, मुळा, इ० ना भोके 
बनण्यासाठी ). व व पि झा 
र नरती मुळा इ० कोशित्रिरीतताठो 
ज.ध्याकुळरत रवून फिरवून त्याच्या बार्रांक 
तम -र्‍यांचे विळीवर आडवे धरून 

करतां 

वल. [ सं० चोदयनआश्वय॑ ] पु०, न० १ 
र के० आश्चर्यकारक वस्तु. २ नखरे 
कातुक ( करणें ). ३ प्रेमानें आणे कारळर्जानें 


वागविण्याला लायख समजगें ( करणें); उ० आई 
आपल्या मुलाचे भारी चोज करते.&जिवाचे चोज 


! करणें आपण नाजूक आहों, स्वच्छ आहों, आप- 


णाला भजुतेंसल्तें कांहो. चालत नाहो, अशी ऐट 
करणें. चोजबावळा वि० छांदेष्ट; विलक्षण; 
विचित्र. 

चोट [ हिं० ] खी० १ तडाखा, रट्टा. २ 
मुठीनें मारलेला ठांसा. २ शस्त्रादकाना झालेली 
जखम ॥० इजा. ४ व्यापारांत लागलेली वूड 


। ( लागणें ). ५ दैवयोगाने झालेला अकाल्पत लाभ 


( सांधगे, लागणें) 
चोंटके, चाडके न० एकतारा वाद्यावशपष 
चाड न० १ चरकातूतन ।पडून काढलला ऊत, 
२ नारळाचें सोडण ( काथ्याचें कवच ) 
चोंडा पु०भाताच्या रोपांची जुडी के ०्झुवका. 
चोंढा पु० भातशेतांतील लहानसा भाग,- 
बंधारे घातलेला. 
चोथड पु० पदार्थ चावुन त्याचा रस गिळून 
नंतर थुक्रून टाकलेला रद्दी भाग 
चोथडी [ म० चोथा ] स्त्रा० १? ठगळ. २ 
दह्याची कवडी. २ पदार्थ चावून रतत धेऊन त्याचा 
थुकून टाकलेला भाग 
व्वोथलणें [ म० चोथा ] स० क्रि० नार- 
ळाचा काथ्या, गवत, इ० नीं भांड ३० धात्तण 
( स्वच्छ करण्यासाठा ) 
चचोथवा [ म० चवथा ] पु० पायलाचा चवथा 
गग 
यचोथळणें स० क्रि? तल उटणी, 
पदार्थाला चोपडणें. अ० क्रि० चाथापाणा अश्शा 
ख्पाचें होणें ( दही, इ० ) 
चोथा पु० १ भांडी इ०्वासूत स्वच्छ करण्या- 
ताठा वेतलेळें चिरगुट, काथ्या, ३० चा गोळो 
डाने रस चुफून किं० हाताने रस पडून 
तल्यावर पदार्थाचा टाकून [दळडा भाग 
चोदडणें स० क्रि खुपसणे, जॉरान शिर- 
कावणे 
चोंदणी [ म० चांदण ] स्त्री बारदानांत 
पदार्थ ठासून भरण्याची क्रिया 
चोंदणे स? [० १ ठासून भरण 


ड्ठ 


कोणें 5 


*९ म *_ 
चादभावळा "द८द चापाळा 
खुपसण, २ युडरदा, वूच, इ० नौ वाट, पाट, या आदान) कांही लाभ द्योत असतां योडेले पाप 
ताड, डार, ३० वंद करणें, अ० 'क्रि८ २ अडणें; केलें तर फारहा मूखपणा होत नाहो; मुळा च कांहीं 


णें; वंद पडंणें. 


चोदबावळा वि० वेड्याचे लोंग भेणारा; 
ल्वारडीने वेड्यासारखा वागणारा 
चोदलण स० [० 2 पायांना तुडविर्णे. २ 


पाण्यांत चाळून पार्णा गडटूळ करणें 

चोढा [ म०चोंदणें ] पु० फडक्याचा वाळा 
भांड्यांचे किं कसल्याही वारदानाचे भोक 
घुजाविर्यासाठी घातलेला. वा नि 

चोंदाट (-ड-) णें [ म० चोंदणे] स० 15० 
ठासणें; खुपसणे. ह 

चोंदी [ म० चोंदणे ] स्त्री2 भोक घुझविण्या- 
साठीं खुपसलेला फडकरयाचा बळा वूच; युडद। 
( घालणें, बसविणे ). & चोंढी देऊन जाणें 
फसविणे. 

चोप [स० चोपणें]पु०८ चोपणें,युमस, ३० नीं 
जर्मांन ठोकून ८णक आणणि घट्ट करण्याची क्रिया 
(देण,क्राढणें,इ०) .२नेयत्रणेत ठेवणें ।क व्वालणे 
ताड, माड, सुरमाड, इ०च्या उभ्या 1वरफळ्या 
४ काट्याच्या मागाच्या फर्गाची वाजू. ५ सवय , 
पारपाठ ( लागणे ), ६ ढोलकें, चेघिडा ,द्‌० वड- 
वावयाची काटी. 

चोप, चापट न० केळीच्या चुंध्याचें ताल ० 
सालपट , 

चोपडे स्री> एक सरड्यातारखा प्राणी 

चापट न० ताड, माड ० ची उभी चिरफळी 


चापट [ म० चौपट ] ॥वि० तासून काट- 
कोनांत आणलेली तुळ, खांब , ३० 


चापट [वे० तेल, ३८ना माखलेल! 
चापटण [ स० चोपणें ] ल० 'क्रि० 2 जमीन 
मत, ३० चा. पृष्माग कांही हत्याराने ठांकणे 
(.ता सपाट आणि युळयुळीत करण्यासाठ ).२ 
मारण, चाप देणे, अ० [क्रि तेल इ ना माखले 

पणे 

चापड [ नंदभाषा ] 

पुढचा क्रमांक 
पापड, चोपडण न० तूप, लोणी, तेल, इ० 
लग्ध पदार्थ , जो खाद्य पदाथाला लाविला जातो 
चे तुपाच्या लाल्चानें ( किं० चोप- 


वि चवदा; तेराच्या 


लाभ नसतां पाप करणें हा मर्खपण: 

चापड, चोपडा पु०, चोपड्ण न० ९ 
तेल, तूप, खसखस, ० मोवाळाचे म्हणजे अगाला 
मऊपणा आणणारे पदार्थ, किं० हे पदार्थ केश्यांना 
क० अंगाना लावण्याची क्रिम्रा. २ दुखत अस- 
दल्या अंबावर ओपवी द्रव्यांचा करतात ता लभ 

चापडणें स० क्रे० ( तेल, तूप, इ० पदार्थ ) 
अगाल[ 1७० कशान लावण; माखणं 

चापडा ॥बे० १ सिर; ओठाट. २ थुळ्युळात 
आण तकतकाोत. & चोपडा लाख स्त्रा० ऱचपड 
लाख 

चोपडी [ हिं० ] स्त्री: जमाखचं 
इ० कामासाठो शिवून तयार केलेली वह 

चोपण, चोपणी स्त्री, चोपणें न०८जर्मान, 
भंत, ३० चे पृष्ठभाग हत्याराने ठोकून साफ कर- 
ण्याची क्रिया किं० ह्या क्रियेचे हत्यार, २ मुलाला 
करमणुक|प्ताठां चोखावयाला देतात तो पदार्थ. २ 
चोपणमातात तेलकट वस्त्र घालण्याची क्रिया ( तें 
स्वच्छ करण्यासाठी ),& चोपणमाती सी ० एक 
प्रकारची मऊ माती. 

चोपणें स० क्रि 2 जमीन, भिंत, इ० चा 
परृ्टमाग सपाट करण्यासाठी साधनविदोषानें 
ठोकणे, २ एकाद्याला मार फक्रें चोप देणें. 8 
चांपून चापून, चापून चापून [क्ि० व्रि काळ- 
जीपूवेक दावून आणि चेपून; धोतर, उपरणे, 


लाहणं 


। रुमाल, ३० जों ल्यावयाचो चिरयुटें तौ अगावर 


यथास्थानी काळजीपूवक ( धारण करणें ); ३० 
चापून चोपून धोतर नेखून राजश्री सासुरवार्डशि 
जाणार आहेंत क। काय ? 

चाप अ० [क्रि० रोड हाणें; उ० रामभार 
आजारानं अगदा चापून गळ आहत 

चोपदार, चोबदार [ फा० चुव्‌ (काठ शेष 
दार ( धारण करणारा ) ] पु० वेत्रवारी; वि 
प्रकारे शुंगारळेडी काठी हातांत भरून कोणा 
अविकाऱ्यापुढें चालणारा शिपायी . 

चोपय स्त्री» तरड्याच्या जातीचा एक प्राणी - 

चापाळा, झोपाळा पु० हेलकावे खाणार 


१) ह 


७७. 
चाबडा 


एक प्रकारचें चौकोनी आसन किं० वैठक;झोपाळे 
बहुधा पाटर्णास ठोकलेल्या हलग्यांना लोंबत 
सोडलेले अप्ततात. 

चोंबडा, चोमडा वि? £ लुत्रा. 
र्‍याच्या कामांत नाक घालणारा . चोब (-म-) 
ढा चाटू वि०£दुसऱ्याच्या कामांत लुडघुडणारा .२ 
दुसऱ्याचा रहस्ये ज्याच्या त्याच्या जवळ वोलणारा . 
२ नीच, लाळधोट्या. 

चोवगें स ० [क्रि० खुंटी, बोळा, इ० नीं भोक 
४० वंद करणें 

चोबदार पु० वर ' चोपदार * पहा 

पाबळणें स० क्रि तेल, इ०ना अंग, कश 
भांडे, ३० माखणें. 

चोबळणें, चोंबळणें स० क्रि 

चोमाळण ? पहा 

सबा पु० गवताच्या आच्छादनांत वांधळेला 
तांदुळाचा गट्टा मुढा 

चोबा, चोंभा पु० १ तोंड बंद करण्यासाठी 
ताडांत घातलेला फडवया'चा बोळा .२फुटलेल्या किं० 
फाटलेल्या कार्णिग, पोते, ३० वारदानांना , पात्रांना 
1० भांड्यांना भोक तरुजविण्यासाठीं घात- 

। फडके इ० ची गुडदी, ३ गवत इ० ची जुडी 
४ गवत, पानें, केश, चिंध्या, ३० खो गिरांत 
भरतात त्या पदार्थांचा गठ्ठा 

चेबाळणें चोंबाळणें ल० क्रि? १ तोम्य 
हातान थोपटणें कें० थापटणें ( मुलाला, जना- 
वेराळा ), २ गोड गोड वोळून एकाद्याचा राग 
शमावेणें, २ गोड वोलून ॥० थापा देऊन कोणे 
फाला फसावेगें 

चोंभळणें स० क्रि ठ तेले उटणी; ड्०ठ लावणें. 

चोंभाळणें स० [क्रे० वर “ चोवाळणें ? पहा. 

नक वि० वर “ चोंबडा ? पहा 

[य ऱ्य 

क्र ? पायटी स्त्री० वर ' चु 

चार [सं०] पु० १ चोरी करतोतो. २ 
ज्यान चोरी केळी असा. ३ दुसर्‍याला न 
केळवितां कांहीं गोष्ट करतो तो किं० दुसऱ्या 
थासून कांहीं गोष्ट लपवून ठेवितो तो 
४ केळफुलांतीछ भार्जांच्या उपयोगाच्या ज्या 
फण्या त्या. फर्गातील प्रत्येक दात्याच्या म्हणजे 


दस>« 
२ दुस 


व्वाली 


० 


चुइटी ? 


चार 


कळीच्या भोंवता एक पांढरे लहानसे आवरण 
असतें त्याला “* चिमणी ? म्हणतात. फणोंतील 
प्र्येक दांत्यांत म्हणजे कळोंत एक कठिण आणि 
पसरट माध्य़ाची काडी असते, जी भाजीत घेत 
नाहोंत, तिला “ कावळ। ' के०' चोर' म्हगतात. 
गंजिफांच्या खेळांत 


ष्‌ ज्याच्या वरचा हुकुम 
पडला नाहा. अस पान. टीप--झमासांत 
। £ वॉर * शब्द आरंभा येऊन जे तलमास 


रूढ झाले आहित त्यांपेकां कांदा पुढें दिले आहेत. 
& चोर अंक ( 1० अख, ० आंख ) पु० 
पदार्थांची खरी ॥आमत दाखावंगारा लहान आंकडा 


| (जो गिम्हाइकाला कळवावयाचा नसतो ). चोर- 
: ओटी स्त्री» दिलण्यांत 


लहान पग पुष्कळ दूध 


देणारी गाय, म्हस, ३० ची ओटी क्रि० कास. 


। चार ओंवा पु० एका जातीचा ओवा. चोर- 


कांडा पु० [वाचित्‌ तापाची कसर कि० भावना . 
चोरकाम न० कितीही केलें तरी दुसऱ्याच्या 
डोळ्यांत भरत नाहो अत्तें काम.चोर कोनाडा पु० 
एक! मोठ्या कोनाड्यांत जो दुसरा लहान कोनाडा 
असतो.तो चोरक्रतांत (-ति-) स्त्री०चोर, ठटारू 


इ० केलेली जो. नासाडी. चारखण पु० 
पेटी, कपाट, संदूक, इ० मध्यें केलेला 
अपस्ततो तो युप्त खण किं० कप्पा. चोर- 


खाई स्त्री० चोरांना सुद्याफरांवर हलला करून 
लरावयाच्या सोयीची अडचणीतील जागा. चोर- 
खिंड स्त्रा ० मुशाफरांवर हछा करून त्यांना लुट 
ण्याचा पोोयीची दान डोगरांमर्धाल अस्ंद वा 

चोर खिडकी स्त्री? १ लहानशी आणि एकां- 
तांत बत्तावयाच्या तोर्यांची खिडकी. २ घरांत 
चोर शिरले असतां त्यांना चुकवून वाहेर पळून 
जावयासाठीं केलेडी असते ती खिडकी. २ लेखा- 
तून सुट्टून जावयात्ताठो सुद्दाम योजलेला तदिख 
शब्द किं० सुदाम केलेली संदिग्ध वाक्यरचना 
चोर खिसा पु> अंगरखा, बंडी, ३० मध्यें ठेवि- 
लेला आणे लोकांना सहसा न दिसणारा खिसा. 
चोर गल्धी स्री० आडरस्ता;रहदार्रांची नव्हे अशी 
वाट.चार गस्त स्त्री? कोणयाही प्रकारचा आवाज 
न करतां शहरांत घातलेली गस्त; हिला “ मुकी 
गत्त? अस्ता पर्याय शब्द आहे. याच्या उलट 


१1) 


चोर 
< राजगस्त. ' चोरगस्ताींन क्रि वि गुप्तपगे; 
लोकांच्या लक्ष्यांत न येईल अक्षा रीतीनें (हिंडणे, 
फिरण, येण, जाण, इ० ). चारगाठ स्त्रा2 
लोकांना न दिसळ आणि दिसली तरी सोडतां 
न येईल अक्यी गांठ. चोरघडी स्त्री कोऱ्या 
सणंगाच्या पोटो गिऱ्डाइकाच्या लक्ष्यांत 
अशी जी लांडी घडी असते तीं. केवळ घड्या 
मोजून सणंगाची लांबी ठरविणाऱ्या गिऱ्हाइकांना 


च 


फसविण्यासाठो दुकानदार अशी धडी घालतात. । 


ऱचोर घर न० १ वरांतील युप्त खोली ,-परका- 


रच्या शिपायांना तात लपलला मनुष्य न ताप- | 
, कांह तरी खाहयानें शमणारी भुकेची भावना 
चॉर- ' 


डावा म्हणून केलळा असत ता. २ पटा, सडक, 
इ० ताल न दिसणारा कप्या [क० खण 
घाई स्त्री» श्चोरांचा हछा आला असतां बचावा- 
साठीं पळणाऱ्या लोकांची घाई. २ कोणत्याही 
प्रसगांची घाई. चोस्चाऊ (-हू-) ल स्त्री० 
माणूस किं० जनावर ह्यांच्या हालचालीचा युप्तपणें 
काढलेली माहिती . चोराचिर (-ल-) टा, चोंर- 
चिल(-हछ-) ट पु० चोरत्रीर; चोर, ठटारू, ३० 
समुच्चय़ानें; उ० ह्या रस्त्याला चोरांचळ्टाचें मुळांच 
भय नाहों.चोस्चुंबा पुन्युप्तपगें दिलेला [के ० भर- 
लेडा लाच.चोरजासूद पु०युप्त जञासड.चोरताजवा 
यु खोटा किं० ल्बाडीचा तराजू. चोरताप पु 
स्पशीिला कळून न येणारा ताप, पण तापाचे 
सर्वे परिणाम करणारा. ताप. चोरदार न८ 
घरांत युप्तपणें शिरण्यासाठो किं० घरांतून 
युप्तपणें वाहेर पडण्यासाठी ठेविलेलें असतें 
ते दार, चोरघाड स्त्री”, चोरघाडा पु० 
चाराना केलेला हला. चोरनजर स्थी० १ दस- 
र्‍याला न कळेल असा दृष्टानेक्षेप, २. गुप्तपणे टेह 
ळणा करण्यासाठो फेकलेली नजर, चोरप! 
ऊळ न०, चोरपाय पु० 
आवाज न करतां टाकलेठे पाऊळ करिं० टाकलेली 
पावल समुच्र्‍यानें, चोरपान्हा 
भती वित महा पा ळे पुव. ९ कार 
चारपाळत (-थ ) 

"शा वक हाल्चालोंवर [० वोलण्या- 
वेळा गुप्त नजर ( कांहो तपास 


>) 
वेग्यासाठों ). चोरपर स्ती चारलळे पदार्थ 


हक्भच आणि । 


पु० श्‍वासरासाठो । 


येईल 


चोर 


नेथं विकावयाडा येतात तो बजार २ त्वोटो मापे 
आण वञन अथे द कानदढ[र व!परतात अद्या पठ 
क० असा बाजार. चोरपोर न० चोरटो माणसें 
समुच्चधाने, चोरांपोरी [क्रि 'वि० ज्यांना जवाव- 
दार धरतां येत नाहो माणसांकडून 
० अक्का माणसांच्या अव्यवस्थेमुळें , चोर- 
बातमा स्त्री> ? गुप्तपणे काढळडी खत्रर. २ 

चा उगम आपणास ठाऊक नाही क्रि० तो 
केळावण धोक्याचे आहे अशी खत्रर; चारपाल्यीने 
मळाल्ला कि० [मळावलळी खत्रर चोरभूक स्त्री? 
2) पूणपण न शमलली भूक ( राहणें ) ऱ्‌ः थोडेसें 


अशा 


( लागण, बाटण, द्येणे, सुटणे ), चोरमळ्या , 
चोरमुळ्या क्रि वि० चारऱ्या नजरंने, चोरटे- 
पणान, लोकांच्या लक्ष्यांत न येईल अश्या नजरेने 
1० प्रकाराने. चाररान न० चोरांचा उपद्र 
ज्यांत आहे असें रान किं जंगल,चोरलक्षण न०जी 
संतुष्यांची मुद्रा पाहिली असतां. तो चोर अस्तावा 
अठ, आपली :कल्पना होते ती मुद्रा. चारवड 
स्री०,चोरवा (-व-) डा,चोरावा पु०,चोरव- 

-वा-) ण, चोंरवे, चोरवंड न० चोरांनी माड 
लेला [१० चालावेळेला उपद्रव, नासाडी क्रि० 
कहर ( सुटणे, माजगें, उठणे, मोडणे, दाबणे, 
इ०.). चोरवाट स्त्री ० २ युप्त वाट; अगदीं थोड्या 
लाकास ठाऊक असलली वाट ( घर, किहा, द्‌म्ळ 
इ० तील ), २ जाति फारशी रहदारी नाडी अशी 
बाट किं० असा रस्ता. चोरवाडा पु० चोरांच्या 
वसतीचे ठिकाण, चोराविद्या स्री ० ९ यप्त धु ही 
२ फक्त थांड्या लोकांस शिकविली जाते ह 
कला, ३ जारणमारण इ० संत्रधाची विधा 
वेळ (-ळा ) स्त्री» 2 एफा सूर्यींदर्याम र्र 
दुसऱ्या सूयादयापर्यंतचा जो अवावि त्याच्या 
विभागांपैकां एक विशेष्ट विभाग, ह्या विर्भा 
£ चेचळ वेळ ? असें अन्य न व आहे 


गाला 
ज्य़ा 


वळा चोरांची विश्षष भीति असते ती कुज 
शिवण स्थी०जिचे टाके बाहेर दिसत नाहींत २९ 
शिवण, चोरटी, चोरहाटी स्त्री” अेथील १९. 

बहुतंक चोऱ्या करणार्‍यांची आहे असा गांव [० 
अर्शी पेठ किं० गांवाचा विभाग. चोरहर 


चोर 


पु० युप्तपणें पाठविलेला जासूद. 'चोरामोरी क्रि 
वि० ज्यांना जभावदार धरतां येत नाहो अशा 
माणसांच्या योगाने किं०दवारानें किं ०लडुडीनेंकिं० 
कारभाराने. चोरोंपोरी 1$०1वि० १चोरांनों आणि 


पोरांनो ( नाताडी करणें ). २ बेजवावदार अश्या । 


माणलांकडून ० त्यांच्या हातून.टीप-' चोर १ 


६८९ 


हा.शब्द उत्तरपद होऊन मराठोंत अनेक उपयुक्त ड पेहेले 
_ (रकॅ० काळा चोर ) देखोल ही किंमत देईल 


समास रूढ झालेळे आहेत. कलसचोर वि० सर्व 
बाबी लेखांत नमूद न करणारा ( कारकून किं० 
अलक ), ,खांदचोर वि० खांद्याचा पूर्ण नेट 
आझ्याला न लावणारा (हेलकरी,वैल,किं० रेडा). 
चाकरीचोर वि० इमानानें म्हणजे सर्व शक्तिन 
खर्चून क्रं. टाळाटाळी करून काम करणारा 
( गडी, कारकून, इ० ). पाठचोर वि० पाठीवर 
उरत आझें लादून घेण्यांत कुचराई करणारा 
( वेल, घोडा, ३० ). पायचोर वि. १ पथकर- 
ठल्या कामांतून हळूच बाहेर पडूं इच्छिणारा 
( माणूल ). २ आपणाला जितक्या जर्ल्दानें किं० 
चेगानें जातां येणें शक्य आहे तितत्र्या जल्दीनें 
० वेगानें न चालणारा किं० न पळणारा 
९ वॅल, वोडा, इ० ). विद्याचोर वि० २ शास्त्र, 
कला, हुन्नर,इ०चा कांहीं भाग शिष्याला न शिक- 
पेणारा ( युरु १, २ एकादी विदा, कला , किं० 
'डनर चोरटेपणानें शिकून घेतो तो. बळचोर, 
सतशकोरू , मसलतचोर, अंगचोर,कामचोर ,इ०हे 
आण ह्यांच्यातारले इतर समास भाषेंत शेकडों 


। 


। 


चारी 


ठिकाणें, पळून जाण्याचे मार्ग इ० चोराला 
ठाऊक अस्ततातच म्हणून एका चोराला पकडा- 
वयाला दुस्तम्या चोराची योजना करणें सोयीचे 
असतें. चोराच्या मनांत चांदणे ज्या कोणी 
कांहीं वदकमे केलेलें असतें त्याला तें उघडकीस येईल 
कीं काय अशी सदैव भीति असतें. चोरावर मोर 
एका ठकाला ल्त्राडणारा दुसरा ठक. वाटेचा चोर 


ही किंमत इतकी थोडी आहे कां ती कोणीही 
देऊन हा पदार्थ विकत घेऊं शकेल 

चोरटा [ स॑ं० चोर; म० चोर ] वि० १ 
चोरी करण्याच्या प्रवृत्तीचा किं० स्वभावाचा. २ 
गुप्त; लपलेला किं० ल्यविलेला; लोकांना कळूं न 
दिलेला, &चोरटा हुक्यार मेहनती दिलगीर जो 


' घुद्चिपुरस्सर चोरी करतो तो आपल्या बचावाची 


तयारी अगोदरच करून स्वस्थ बसलेला असतो; 
प्रामाणिक मनुष्यालां मात्र आपणावर आळ येईल 


' क्काँ काय अशी भीति वाटत भसते. 


रूढ आहेत ते आम्ही येथें देत नाहो. त्यांचे अर्थ , 


सहज कळण्याजाग आहेत. ओळीचा चोर जिवे 


(कि०जिवा)न सोडी जो चोर आपणाला ओळखतो ती कत धी 
: खोड्या चोरी गोरेपणा हा एक युण नवऱ्या 


तो आवणावर दया करील हें शक्‍य नाहीं .घरांतला 


चार भाणि बाहे ट्स कडक, 

री हेरला शिंदुळ आटपत नाही बर यो. योगे 
त सवे ठिकाणीं वावरण्याला ज्याला हक ' कडे तिला पहावयाला आलेल्या लोकांच ल्ह््य जात 
: नाहीं. अंग चोरणे कुचराईनें काम करण, खांदा 


घरां, 


नाह क० वावरण्याला ज्याला परवानगी आहे 
अशा माणसाच्या चोऱ्यांना आळा घालतां येत 
> भराच्या बाहेर जो व्यभिचार करतो त्याला 
पकडतां येत नाहीं. चोर घरावा मोटे बोचकें 
ज्यान उचलेले आहे अज्या चोराला पकडलें अपततां 
त्याला चोरी कत्रूल करावीच लागते. चोराचें 
पाऊळ चोर जाणे, चोराची पावले चोराला 
ठाऊक चोराच्या युक्त्या, माल ल्पवाबयाचीं 
वि 


। 


चोरटावें न०, चोरटाई स््री०, चोरावें न०, 
चोरावा पु० चोरांचा धुमाझूळ; चोरांनी केलेला 
उपद्रव किं० केलली नापाडी. 

चोरणें [ सं० चुर्‌न्च्चोरणें ] स० क्रि० १ 
दुसऱ्याची वस्तु त्याला न कळत किं० त्याच्या 
परवानगीशिवाय घेणें किं० उचलून नेणें. २ 
एकादी गोष्ट करिं हकीगत प्रकट न होऊं देणें किं ० 
ती दडपून टाकगें. ३ ( कांहीं गोष्ट ) युप्तपणें 
करणें, ४ करावयाचें, म्हणावयाचे, कि० लिहा- 
वयाचें जै कांडी त्यांतील कांहीं भाग कांही युक्तीने 
गाळणें किं० वगळणे. &एक गोरी आणि हजार 


मुलीच्या अंगीं असला म्हणजे तिच्या अंगच्या दोषां- 


चोरणें खांदयानें जितकें ओझें बाहातां येईल तितकें 
न वाहाण्याचा प्रयत्न करणें किं० ते चुकवू 
पाहाणे. गायी म्हशींनी पन्हा चोरणे त्यांनीं 
दोहकाला पुरतें दूध न देणे. चारून सारून 
क्रि० वि० युप्तपणें;दुसऱ्याला न कळूं देतां. 

चोरी [ म? चोर--ई (प्रश्यय ) ] स्त्री० 
१ चोराचें कर्भ; दुख्याची वस्तु त्याच्या पर- 


चाला 


चाळणें 


वानगाीशिवाय उचलून नेणें ( अपहार करण्याच्या 
बुद्धाने ). २ युप्तपणें केलेलें अकर्तव्य ३१० भलतेच 
छत्य, ३ ज करावयाच ॥को० सांगावयाचे त्यां्ताल 
वेगळ्लेला भाग, ४ परवानगीचा अभाव: निय- 
तरणा; प्रांतिवेध; उ० मी रामभाऊचा सोवती आहें 

म्हणण्याचा दखांल मला चारा आह: उ० मेला 
सवत घरांत आल्यापासून मला भाकरीक्लीं गूळ 
घ्यावयाचा चारा झाली आहे ! &चोरीचा माल 
पु० दुसऱ्याचा चोरलला माल,-जो अर्थात स्वस्त 
दरानें विकावयाला परवडतो. चोरीचे चवदा 
डात चारून ॥क० लुट्टन आणलले कापड स्वस्त 
दराने विकतां- येते. चोरीची ब्राबत १ जीवद्दल 
उघडपणं बालता यंत नाहा अक्षी वाबत, २ चोरू नन 
आणलेली वस्तु. ३ ज्याचें खरें स्वरूप आपणाला 
कळलेले नाहीं असा व्यवहार किं० वृत्तान्त किं० 
बावत. शेता!ञआड चोरी आपले स्वताचें शेत 
असलें म्हणजे लोकांच्या शेतांतील चोरून आण- 
लेला माल आपल्याच शेतांत पिकलेला आहे असें 
म्हणून ती चोरी छपवितां येते; हा अर्थांत 
अप्रामाणिकपणाचा व्यवहार होव, चोरीचकारी 
चारी चपाटी स्त्री चोरीविरी; उचलपणाची 
छृत्य, चारीमारा, चोरीमारी स्त्री> चोरी इ० 
अप्रामाणिकपणाचीं क्ले. 


अंगाला अगदी लागून असतो तो भाग 
ह्याच्या व्यावर्तेनें 

चांच पु० ५ नारळाच्या खोबऱ्याचा खवणी 
४० साधनांनी खरवडून काढलेला कोस: चव 

२ नारळाच्या खोबऱ्याचा रस पिळून घेत- 

ल्यावर जा रसरहित चोथा उरतो तो; ह्या अथी 
“ चावा ? असाही शब्द प्रचालित आहे 

चोवा [ म० चोव; वर “चोव? पहा ] वि० 
शुष्क; निस्तेज; नारस 

चावा, चाहा पु० चंदनाची उटी 

चावास वे० तेवीसाच्या पुढचा 
वासाच्या मागचा क्रमांक; वीसांत 
होते ता संख्या 

ऱचाण्य [सं० ] 
आब, ६० पदार्थ ) 


९ घो ळ >? 


आणि पच- 
चार मिळवून 


वि० चोखावायाचा (आंबा व 


र वि स्त्क््ष्ट नारसेरका सुदर 


चोहटा, चोहोटा, चवाठा [ म० चोच रः 
हाट ( वाजार ) किं० वाट ] पु० २ चार रस्ते 


जेथें मिळतात ती जागा; चौक. २ वाजारपेठ. ह 
चोहीकडे, चोहोकडे क्रि» वि० ८ तरव 
दिद्यांस, २ चारी बाजूंस 


चाळ [ म० चोळणे ] स्त्री०,पु०गाडीत भरू 

क० वेलाच्या पाठोवर लादून आणलेले वान्याचे 
दाण एकावर एक चोळल गल्यासुळ त्यांचे काहा 
कण फुटून कर्मा, होऊन पूर्वाच्या मापांत येतो तो 
तुटवडा .२ पदार्थविशेप वापरून तो झिञतो आणि 
वजनांत कमी होतो, हा जो कमीपणा तो: तटलेळे 
वजन रकिं० परिमाण. ३ गळूं, जखम , ४० वर. 
वस्त्रादकांचे घपण झाल्यामुळे त्या विक्षतीचा होतो 
तो विकोप. ४ वदळ, रहदारी ( रस्यावरची 
॥क० अन्य ठकाणी ).५ शेतांतील पिकांतून गुरां- 
दाराचा जाण्यायेण्याची वाट असल्यामुळे होणारी 
नासंवूल; &-चाळमालीश(-स) खाली 'चोळगे?त 
पहा, 


चाळटण, चाळवटणं [म "्चोळणे ]अ० क्रि० 
2 धासल जाण ( वस्नादि ), २ फार वापरल्यामुळे 


वस्न, भांड, दांनिना, ३० ची तकाकी, ताठर- 
पणा इ० नष्ट होणे स० क्रि० 2 घासणे, २ पदा- 


रष । यांची खरावी होईल अशा रीतांनें तो वापरणे 
चोला, चोळा पु० शिवलेल्या कपड्याचा 


किं० वागविणें 

चाळण [ म चोळणें ] स्त्री 2 रहदाररा; 
वडळ, २ रहदाररामुळें आसपासच्या प्रदेशास होतो 
तो उपद्रव. 

चोळणा [ हिं० ] पु० आखूड म्हणजे गुड” 
व्यापरयंतच उतरणारी विजार 

चोळणी [ म० चोळणें ] स्त्री ० १ गात्राविदीप 
इखत अततां त्याला तेल इ०लावून तें चोळण्या 
1क० मद्याची क्रिया, २ धान्यांचे दाणे त्यांच्या 
टरफलांमून चोळून बाहेर काढणें. & चोळणी 
मळणी , चोळणी मोळणी स्प्री ० धान्यें खळ्यांवर 
पैडाकडून तुडविणें ३० संस्कार समुचयानें 

चोळणे स० क्रि० गात्रविशषप हातानें दावर? 
त्याचे वरून जोरानें हात फिरविणें,इ०रक्रया करण? 
राधराभिसरण नीट चालावे, शिरा सैल पडाव्या? 
म्हणून तेल इ० त्या त्या गाव्राला लावून तें हातान 
चेपण ३० क्रिया करणें; उ० उदाचें तेल कंबरेला 


चोळवरणें 


९९१ 


** 


रा 


ळाववून ती चोळवा म्हणजे [ततचा ठणका कमी पडेल, 
२ तांदूळ इ० चा कोंडा काडून टाकण्यासाठी ते 
हातांच्या तळव्यांना रगडून धापणें. अ० क्रि( 
₹हळहळणें; पश्चात्तापानें युक्त होणें; उ० अभ्यास 
कोला नाहीस म्हणून नापास झालास,आतां चोळून 
काय होणार ?२ घासले जागे. ? &चोळणें मळणें 
चाळणें ,चेप ग » ३० क्रिया करणें (गा त्रावशपावर) न्स 
चाळमालीहा (-स ) खी० घोड्यास खरारा 
करणें किं तरटानें त्याचे अंग घासणें 2० रूप जी 
पाड्याची चाकरी त।. चोळामोळा, चोळाबोळा 
उु० पदार्थांची डसकरणा . 
चोळवटणें वर * चोळटणें * पहा. 
चाळा पु० वर * चोला * पहा, 
चोळी [ सं० चोल, चोला ] खी० २ लिया 
नक :स्थल झाकण्यासाठी जें वंडीसारखें आच्छादन 
वून करतात नें.चोळी 
हक भाजूंना छार्तावर गांठ मारतात; काचो- 
“ळा पाठोवर गांठ मारतात. अंगरख्याचा कम- 
स्पयतचा भाग; खालच्या भागाला * घेर * कि० 
1? म्हणतात, ३ स्त्रियांना सरकारानें इनाम 
्क््ी जमीन. & चोळकट न० त्त्रियांची 
चाळा ( तुच्छतेने ).चोळखण पु०रका चोळीला 
उरण्याएवढा खग. चोळखंड पु० चोळ्यांसाठो 
मागावर विणलेले 
० च८ २ स्त्रियांची लगडा, चोळ्या, इ०चिरयुरे 
ससुचवानें,२कोणताही चिरयुरे.चोळीचिरगुट न० 
् 'स्रवांची लुगडो, चोळ्या इ० ल्यावयाची 'वरखे, 
क नी सर्व वल्ने. _ चोळी बांगडी सख्री० १ 
"1 ल्यावयाची वश्लें, दागिने, ३० ससुः्चयानें. 
२ स्रियांचा प्रसाधनविशि (करणें), [विध 
चाळ [संन्चोल]न०सुलांची शेंडी राखण्याचा 
न अ चतुरम०' चार ? चा संक्षप] वि० 
"> पावर अढी घालून बसणे ,चोचा अंक 
याळून बसणें स्वस्थपणें आणि आरामांत आसन- 
माडा घालून तरसणें चोकट[म ०चो--चार;कड कडा] 
द अय्रांश खिळाविळेली [क सांध. 
तसाबरीची चो सजुच्चयाने;उ «दाराची ,खिडकीची 
त. 'ट. २ अशा चार लाकडांच्या मधील 
.,' २ मोट्या चार लाकडांच्या रचनाविशे- 


ष्‌ ] ग ०. ॥४. न त्र च्य 
ने लावत असते के० वर ओढली जात तो रच- 


अंगांत घातल्यावर तिच्या । 


लांब वस्त्र. चोळी चिधी स्त्री० 


नाविशेष, ४ मारका, जखीण, तळखंबा, 


आण 
समंध, ह्या चार भुतांची टोळा; उ० त्याला चार 
चौकटीचे मरण आले.५ चार दुष्ट लोकांची टोळी. 
&चाकटाचे मरण न० मारका ,जखीण, तळखंवा , 
आणि समंध, ह्या चार भुतांना म्रालल्यामुळें आलेलं 
मरण. चॉकडा [ स० चोौन्चार ] पु० 2 चार 
वस्तूंचा संच. २ नथेंताळ चार मोत्यांचा संच; 
नथेचे अन्य भाग तुरा, जोडीचो मोतों, हिरा, 
लालड्या, पाच, इ० असतात. ३ वार कुड्यांचा 
जो समुदाय तो. ४ कुणबी लोक कानांत घालतात 


तों सोन्याचो चार कडो,-प्रत्येक कानांत 
दोन, ५ घोड्याची एक प्रकारची चाल. 


चोकडी [म० चोऱचार । सी १ कोणऱ्याही 
चार एकजातीय वस्तूंचा संच. २ एका जुटीची 
चार माणसें. ३ लुगडे, दोरवा, इ० वस्तांवर्राल 
चाकोनी आक्वतीची वीण. ४ हरिणाचो उडी. ५ 


। चार युगे जीं छृत, त्रेता, द्वापार, आणि काले, 


त्यांचा कालावाथे ससुचयाने; अश्या चवदा चोक- 
ड्यांचें राज्य रावणान भोगले; बहात्तर चौक- 
ड्याचें इंद्राचें स्वगा|य राज्य; हाच कालावाधे 
पृथ्वीवरील मनूच्या वैभवाचा. &चोकडी गुंग 


. होणें अक्कलारक०माते भ्रान्त होणें३अक्कल न चालणे. 


चोकोन (-नी ), चोकोण ( -णी ) 
वि० चार आहेत कोन करैं० कोपरे ज्याला 
असता ( आकार, लाकूड, धोंडा, इ३० ). 
चोकोनी चिरा पु० १ त्व बाजूंनीं पाथर- 
वटानें घडाविळला दगड. २ कोणत्याही कामीं 
योजतां येईल असा मनुष्य; हरकामी माणूस, ३ 
सर्व माणसांत सारखाच रगेल्पणानें आणि मोकळ्या 
दिलानें वागणारा मनुष्य. चाखणी वि०१ ज्याचा 
जावता म्ह० पुढची बाजू चार खणांची आहे 
असें ( घर, इ० ). २ चार मजली घर. चाखुंट 
जहागीर स्त्री० मागें “चार? मध्यें पहा. चाखुंटा- 
मार पु० २ युन्हेगाराला जमौर्नावर पालथा निज- 
वून त्याचे हात आणि पाय चार बाजूंस चार 
खुल्यांना बांधून त्याला दिलेला मार . प्राचीनकाळी 
हा शेक्षेचा एक प्रकार होता, २ श्रीमंतांकडून 
वैसे उकळण्यासाठो चोरांनी कं० दरवडेखोरांनी 
त्यांना असा दिलेला मार. चोखुंदा वि० १ 
चौकोनी ( कांगद, कापड, जेत; इ० ), २ रंद, 


> 


चचा 


९९२ 


चोक 


मज य 


अघळपघळ ( पहिलवानाची छाती, रस्ता, घोडा ; 
इ० ). चोंग्द क्रि वि० २ चारी वाजूुंनी. २ 
सर्व बाजूंनीं . चोगस्त न० चालूं वषांच्या मागें 
दोन वर्षे सोडून तिसरें वर्ष; ४०स० २ ९्र्ट सालीं 
बोलणें चाललें असतां १९२७५ हें चोंगस्त . चागस्तां 
तक्रे० वि० चाले. सालाच्या मागे दोन वर्षे सोडून 
तिसऱ्या वर्षी. चाखूर क्रि चि० एकदम चारी 


| 


पाय उचत्टन(घोडा इ०नों उडी मारणे) .चोखूर टच 
काढणें गाया ह्यशींच्या चारी अचोळांचें द्ध काढणें, 


चचोघडा पु० देव, राजा, इच्या द्वार्रा प्रत्यह्दी 
दोन किं०तीन वेळां कालू ,नगार ,नोवती , वाजंत्री , 
कर्णा, ३० वाद्ये वाजविलो जातात तों ससुव्वयानें. 
एकाद्याचा चोघडा वाजणे त्याची वदनामी 
होणें. चाघडा पु०, चाोघड्याची अवटी स्थी० 
सोन्याच्या किं०८ चांदीच्या पत्र्याला आकार- 
विठोष द्यावयाचें सोनार लोकांचें एक साधन. 
चोघडी स्त्री5 वक्नाची चार पदरी घडी. 
चोचाकी पांढर ख्री० २ सर्व गांवकर्रा समु- 
वयानें,-एका्या गोष्टींचा विचार करण्याताठी 
जमलेले किं० गोळा झालेले.२देशमुत्त, देशपांड्या , 
पार्टाल, आणि कुलकरणी, हे चार गांवकामगार 


ससुः्यानें. २ सृष्टीची किं० जगाची रहारटा; सदेव. 


फिरत राहाणारा सूर्य, कुंभाराचें चाक ) तेल्याचा 


बाणा, आणि गार्डाचें चाक,द्या समाजाच्या सुस्थि- 


तीला आवश्यक असणाऱ्या चार वस्तु समुचयानें. 
४ जो नेता भेटेल त्याच्या तंत्राने वागणारे लोक 
समुच्चयानें;ज्यांच्या विचाराला स्थिरपणा नाही असे 
लोक;पुढे ,मागे, उजवीकडे, आणि डावीकडे वळणारे 
लोक;अस्थिर वुद्धीचे;खेडेगांवचे लोक असे असतात 
ह्या समजावरून-हा वाकप्रचार उत्पन्न झाला आहे.५ 
गावाच्या शासनपद्धतीची मुख्य चार अंगे; (१) 
सरकार; ( २ )पार्टाल,कुल्करणी , देशपांड्या ,देश- 
सुख;(२)मिरातदार आणि शेतकरी; (४)अलतेदार. 
चोचाल वि० ? ल्हरी, २ सर्व गोष्टींकडे सारखं 
ख्य पुरवूं शकणारा .३२सर्व प्रकारच्या व्यवहारांची 
माहिती असलेला, चोजारें न० चार चार देव- 
व्य प; तो ताप. चोटके न० चार टांकांचें परि- 
3 शराचा सोळावा भाग, चोतप नोच 
ेट चार क्य वी » चोतफी 
). चौतरफा वि खाल्चा ( गांव, 
०१चारीं बाजूंना,२सर्व 


। पद॒ 


बाजूना. चोतार, चोतारी वि० चार तंतु एकत्र 
वळून विणलेला ( पीतांबर इ० ) .चोंताल श्रुवपदा- 
दिकांस चार जे टाळाचे ठोके लागतात ते समु- 
चयाने. वि० तद्विशिष्ट( घ्रुवपद ४० ). चोताली 
वि० 2 चार मजल्यांचें (धर ३०) .२ प्रुवपदादिकांस 


। चारजे टाळाचे ठोके लागतात त्यांना विशिष्ट 


( श्रुवपद ० ).चोतीस वि» तेहेतिसाच्या पुढचा 
आणि पसातेसाच्या मागचा क्रमांक. चोतुकी, 
चोातूक वि० चार आहेत तुकडे ज्याचे असें (घुव- 
इ० ). चाढीवारी [ फा० दवार भित] 
“चार बाजूंस चार भिंतोंना गराडळेळे अग 


स्त्री० 
किं०पटांगण.चोघारी वि० चार आहेत धारा ज्याला 
असा([नवडुंग ३०). चापट स्त्री 2 तीन फाशांनीं 


खेळतात तो सोंगटयाचा खेळ, २ सोंगट्या ड्‌ठ 


, खेळावयाचा पट,३कांहीं परिभाण चार वेळां घेऊन 


होतें पारिमाण. चोपदरी वि» १ चार पदरांची 
(दोरी ३० ). २ चार पदर होतील अद्या प्रकारें 
बडी धघातलेळें ( लगडे,वातर, इ० ). स्वरा ० भाध- 
कऱ्याचे माधुकर्रा मागावयाचें चौकोनी फडके. 
चापाखी विचार आहेत पार्खा ज्याला असें घर. 
चोपायी [ म० चोऱ्न्चार; पाय ] क्रि वि 
चार पार्यानां किं० चार पायांनिशीं. २ पर्व 
वाबतोंत. चापायीं उगवणे १ ( घोडा ) सर्व 
चांगल्या लक्षणांनी उत्तम ठरणे. २ ( लाक्षणिक ) 
सर्व दुसुणांनों(कोणी मनुष्य) युक्त आहे असें ठरणे. 
चांपा्यी सुटणे ( किं० निघणे ) घोडा भर 
धाव चाळू. लागणें. चोफुला पु० ल्वँगा, 
वेलरोडे, ₹० विड्याची द्रव्ये ठेवण्याचे पात्रविद्षष . 
चोफेर क्रि> वि० चारी वाजूर्ना. चाफेर 
काढणें स० क्रि० ( घोडा ) भरथाव सोडणे. 
'चासोपी [ म० चौ--सोपा ] वि नार 
आहेत सोपे ज्याला असें ( घर ). चोकळया 
[ म० चौ (चार ) -- कळशी ( घागर) 
प्रत्यय नड पु० हिंदूंची एकजाति, किं०' त्या 
जातीचा कोणीही इसम, किं 

- चोक [ हिं० ] पुर १ चौकोनी पटांगण 
सत्र. २ चोलोपी धरांत चारी बाजंनी 
बांधलेले असून मध्ये जी रिकामी असते जागा ती. 
३ घोड्याचा चालण्याचा एक प्रकार. ४ लावणी 
म्हणून जें गोत असते त्याचें कडवे, ५ फाशयावरीळ 


33 __ ९८ 
चाकण 


तना 


चार ही संख्या दाखविणारा चिन्हें, किं० चाराचें 
दान.६लझादि समारंभामध्ये पाटावर कांही आ 

दन पाळून त्यावर तांदुळाचा किं० गव्हाचा 
चाकान करतात तो, ७ देवळाच्या चार कखांबां- 
मध्य जी चोकोनी जागा असते ती. ८ दाहरांत जेथें 


चार रस्ते मिळतात ती जागा; उ० वुधवार चोक, - 


माता चीक इ०, ९ माकडहाडाजवळ'चा -मानवी 
शरीराचा प्रदेश. १० पशूचे दुंगण, &सातच्या 
चाकांत बसण घराच्या अगदा पछाडाच्या 
भागा बसणें. चोकचाकर सोंगट्यांच्या खेळांतालि 
एक पारिभाषिक शब्द. चोकनहाण न० नवरड 
वाच्या आईंचें विशेष समारंभपूवंक स्तान.चाकपा- 
खाडा पु० वर : चोक ! चा सहावा अर्थ पहा 

चाकणे [ म० चोऱ्चार ] अ० क्रि० घोडा 
श5नां चारी पाय एकदम उचलून उड्या मारीत 
जाण; याला “ चोक टाकीत जाणें * असताही शब्द 
आहें 

चाकशी [ हिं ] स्त्री तपासत, शोध 
९७एकाद्याची चोकशी ठेवणें त्याच्या हालचाली, 
त्याची कय, इकांकडे लक्ष्य पुरवून त्याच्यावर 
श्क्स्खु करणें 

चाकस [ हिं० ] वि० शोधक; जिज्ञासु; सर्व 
प्रकारची माहिती मिळविण्याचा ज्याचा स्वभाव 
आहे असा €&$चाकसदार वि० 2 धूत; सक्ष्मा- 
वलांकी, २ कांहीं माहिती मिळवून आणावयाला 
पाठविलेला माणूस, ३ देखरेख करावयासाठीं 
नामळेला इसम; मुकादम. चोकसनील पु० सुका- 
*म; देखरेख करण्याच्या कामावर नेमिलला इसम 

चाकसणं [ ॥इ० “ चोकस ' पासून ] 
"कि० १ कांही वस्तूच्या संबंधानें तपास करणें 
[कै०तिची परीक्षा करणें. २कांहीं वस्तूची परीक्षा 
करून [तिची किमत [० योग्यता ठरविणें 

चे!कळ, चोकाळ ि० विपुल;पुरून उरण्या- 
शतका, स्त्ी० पदार्थविशेषाची समाश्वे किं० वैपुल्य 

चाका [ हिं०; म० चाक ] पु० १ हँंदू पर- 
"शा छोक स्वयंपाकासाठी झाडून आणि शिंपडून 
सारवून करतात ती चौकोनी जागा; ह्या जागेत 
काणी परजातीचा इसम गेल्यास स्वयंपाक विटा- 
ता. २ कोणत्याही कामासाठी तयार केलेली 
बोकोनी जागा. ३ प्रवासांत स्वयंपाकासाठा 


८९२ 


जानाानाडमााळळाळळाळााकानयााााळावावळाडामामाडाडाानाडळमामानागामाळामळळयानयामामभायामगानयामायाजाळायकानाळामामामामामाममाळायाययायामामान 


32 "4 
याघ 


कोणत्याही जातीच्या इसमाने तयार केलेली जागा. 
&चाकाबासन न० प्रवासांत मुक्कामाच्या 
ठिकाणीं स्वयंपाक करण्यासाठों चौका तयार 
करणें, दगडांची चूल मांडणें, इ०कामें समुः्चयानें 
(क्रि करणें ). आठ पुरभय्ये आणि नऊ 
चाके पुरभय्ये लाक फार सोंवळपणाने स्वयंपाक 
करतात. आमचें * म्हणींविषयों चार शब्द ! पान 
६६ पुहा, 

चोकी [ हिं० ] सी० १ शहराच्या विशिष्ट 
ठिक्राणो चोर, भामटे,संशवित माणसें, ३० कांवर 
नजर ठेवण्यासाठो , मारामारी न होऊं देण्यासाठीं 
सरकाराने नेमिलेले शिपायी समुच्चयानें किं ०अशा! 
शिपायांसाठीं बांधलेले घर. २ अश्या शिपायांचें 
कर्तव्य किं० कार्यक्षेत्र किं०त्यांनों केलेला पाहारा . 
३ देवांच्या मूत ठेवण्याताठो चौरेंगासारखी. 
करतात ती वेठक., ४ वीणा ४० वाद्यांच्या तारा 
जावर ठेवून ताणल्या जातांत ती धोडी किं० 
वैठक. ५ चौरंग. ६इघडवंची .७चार धुवपदांचा संच. 
८ तोंडांतील पुढचे चार दांत ,-दोन खालचे आणि:. 
दोन वरचे.8चोकीचे दांत पु०अ०व० मुलाला 
अगदीं प्रथम येतात ते चार दांत;-दोन खालचे. 
आणि दोन वरचे.रकोणत्याही वयाच्या माणसाचे हें 
चार दांत:ह्यांना ' चौकी ? असाही शब्द आहे. 
चोकीदार पु० चौकीोवरील शिपायी; वर 
चॉकी अर्थ २ पहा. चोकींदारी ख्ी० चौको 
दाराचें क्तव्य ॥क० हुद्दा. चाकापाहरा पु० ए० 
व० १ चोकीवरील शिपायांना केलेला पाहारा 
किं० केलेडा बंदोबस्त, २ पाहार्‍याताठा नेसलेले 
शिपायी समुचचयाने 

चोकी [ म० चोन्चार ] क्रि० 1वि० कोण- 
ताही विशिष्ट अंक चार वेळां घंतला असता 
म्हणजे त्या अंकाची चौपट केली असतां ( होणारा, 
गुणाकार ); उ० आठ चौका बत्तीस, टीप> 
८ चौकी ? बद्दल “ चोक ' असा शब्द आधक 
रूढ आहे 

चरगुला , चाघुला, चाघला पु० गावच्या 
पाटलाचे हुकूम अमलांत आणणारा एक गांवकाम- 
गार.&चोगु(-घु-,-घ-)लको स्था०चीयुल्याचा 

विकार, दजा हुद्दा, ।के० वतन 

चोघे [ म० चीन्च्चार ] पु० अ० व० चार 


चोंणा 


माणसें; चारी माणसें. २ कांहीं माणसें. ३ समाज 
कॅ० समाजांतील लाक: उ० चौघांच्या विचाराने 
काय करणे तं करीत जाव.& चाघांची वाट ती 
आपण 'धरावी सवं लोक करर्ताल त्से आपण 
करावे; समाजाच्या उलट वागं नये. चोघांवर 
तान ( किं०्ताण )करणें2 समाजाचा कि० जात- 
वाल्यांचा निकाल अमान्य करणें. इतरांपक्षां 
चरचढ ठरणे 

चाणा, चवणा पु० एकाद्या वस्तूची लाग- 
लेली खोडी किं० चर 

चात, चाथ | म० चवथा ] स्त्री 


:< 


चवथा 


॥ताथ; चतुथी ही [ताथ. २ कोणल्यार्दी बस्तूचा | 


एक चतुथाश . ३ उत्पन्नाचा चवथा भाग. 
चाथभरणीं स्त्री> भाद्रपद वद्यांताॉल 
तिथीला भरणी नक्षत्रांत चेद्र असतो ती किं० त्या 
वश ॥पतरांसाठा कलेले श्राद्ध 
चात (-ता-) ळणें अ० क्रे ? अनावरपणे 
रडत सुटणे ( मूल ). ४ रागाने बेफाम होणें 


च्छ 


चाथरा पु० धरासार्ठा किं० पुतळा उभार- 


ण्यासाठा केलला चोरस ओटा 
चाथलळ स्त्रा० उत्पन्नाचा चवथा भाग 
चांथा [ खं० चतुथ ] वि० पहिला दुसरा 


३० श्रेणातील तिस याच्या पुढचा आणि पांच- 
व्याचा मागचा 


चांदा [ सं० चतुदरा ] वि० एक 
- तीन 
. राच्या मागचा. चांदा इद झाले तरी 


एकच सभावती अनेक प्रकारचे फेरफार 
अत्ता जा 


तिचें वर्णन करतांना ह्‌ वाक्य योजतात 
न० अ० व० लक्ष्मी कोास्तुभ, पारिजातक सुरा 
थन्वंतार, चंद्र, कामधेनु, ऐर|वत अप्सरा .उच्चे:- 
अवा, हालाहलं, शांगवनु, शं आणि अमृत 
चादाचे रत्न न० मार, ठोक चादा विदया स्त्री ० 
अ०व० चार वे 
शास्ष, आणि धमशात्त चादा भुवने न० अ० व० 

भ्रादि सप्तलोक आणि सप्त पाताल 

चबाघरी पु० एक गांवकामगार 
चसि” नेथलाच्या पुढचा क्रमांवः 
० मनुष्याचे दोन्ही 


दान, 


इंद्राणी 


चादा रने 


हात 


? २० क्रप्नांकांतील तेराच्या पुढचा आणि पंध- 


होत । 
उकच वस्तु टिकून राहिलेली असेल 


? वैदांग, पुराणें,मीमांसा ,न्याय- । 


ज्या 


व्यावा लागता जां 


माग वळवून पाठीशा त्रांणें 

चारग [ म्चीच्चार ] पु० ज्याला चार 
पाय ०खूर आहेत अशी बेठक &पकाद्याच्या 
ह!तापा्यांचा चारंग होणें तो आजारांमुळे 
अशक्त आणि चलनवलन करण्यास असमभे होणें 
पुकादयाचा चोारंग करणे याचे हात आणि पाय 
वावण ( चोर इ० ना पळून जातां वेऊं नये म्हणून 
याना अद्या रीतीनें वांवतात १ 

चारपचक न० चार, अशुभ सुहूतापेका एक 
चारपंचक, आअभस्नधेचक मत्युपंचक, राजपंचक, 
आणि हानपचक, हे पांच अशुभ मूर्त ज्योतिपांत 
स |गतल आहेत .चोरपंचक ह्या मुहतावर प्रवासास 
नधाल्यास वाटत चोरांना उडण्याचे भय असते 

चारदा सख्रा० नुताराचें ण्क ह्यार, 

चार्य [ सॅ०ठ ) न चोर 

चाऱ्याण्णव विळ्त्र्याण्णवाच्या एडचा क्रमांक. 

चाऱ्याएहा, चाऱ्यांयश्शी वि त्र्यांयर्शा च्या 
पुढचा आणि पंचाएंशीच्या मागचा क्रमांक, &चा- 
ऱ्य़ाऐशी आसने न०अ०व०्योंग्यांची जा चौऱ्यां- 

या|वगळा वेगळा आसने ता .चाऱ्याऐंशीचा फेरा 
( कि० गरका ) पु० १ चोर्‍्याऐेंशा योनीमध्ये 
न्म ता. २ अंत्यत युंता- 
युंतांची कि० पंचाईइतार्ची [स्थात 

चाल [ सं० ] न० मुलाची शेंडी ठेवण्याचा 
विधि कि० संस्कार 

चाळी, चवली स्त्री दोन आणे किंमतीचे 
चलनी नाणें. 

चोवेचा(-ता- )ळ ,चोवेचा 
[ म० चौ--चाळी वि 
पुढचा क्रमांक ी 

चासष्ट [ म० चो--साठ ] वि० त्रेसष्टाच्य 
पुढचा क्रमांक, &चोसष्ट कला स्त्री? अ० व 

कळ ज्या 

गात, वाद्य, नर्‍्य, नाट्य, आलेख्य, 
चौसष्ट कला त्या ल 

चासष्शी [म० चौ--साठनर्द ] खरा? श्‍ 


ता-)ळीस॑ 
त्र चाळील्षा च्या 


टं 


| ी 
चौसष्ट एकजा्ताय पदार्थांचा संच. .२ सोंगट्यांच्या 


खेळांत एका रंगाच्या चार सोंगटया मेल्या अता 
होतोतो डाव. & चोसष्टी पिंपळी स्त्री? तावा 
प्रहर म्हणज एकशे बाहत्तर तास खळून औषधा 
तयार करतात ती पिंपळी 


» चोंसार ८९५ 


चासार पु० सोंगटयांचा खळ. 
<* (र 

रि चासारणी चोलरणी, स्त्री चवथा खेप, 
क ० चौथ्या खेपेस केलेले कांहा कृत्य . 

चोसारणे, चोसरणें स० क्रि? चवथ्या खेमेचें 
९ कांहो कृत्य ) करणें. 

च्य़वणें [सं० च्यु-गळणगें, पडगें] अठाक्रे० १ 
स्वस्थानापासून कि० विशिष्ट सरणीपासून पतन 
पावगें किं० सरकणें किं० भ्रष्ट होणें. २ गळणें, 
पाझरणें, 

च्यवन [ सं० च्युच्च्गळणें, पडणें ] न० १ 
स्थानभ्रष्ट होणे, २ विशिष्ट सरणीपासुन दूर सरणे, 
२ गळती, पाझर. 

च्याच्य़ा स्थ्री० १ दुखापतीची किंचाळी. २ 
भराभवाचा उद्गार. ३ पिरपीर;रोदनाचा आकांत. 
_ च्यार, चार [ सं० चतुर_ ] वि० एक, दोन, 
तान, ह्यांच्या पुढचा क्रमांक. मागे “ चार !पहा. 

च्यांवस्यांव, च्य़ाऊम्प्राऊ स्त्री” १ मुलांचा 
एक खेळ, २ घावरयुंडी. ३ कचर; भीतीनें 
खाली माघार; उ० काल हं काम करावयाला तूं 
केवूळ होतास, आज अशी कां च्यांवम्यांव कर- 
तोस ? ( कि० चालावेतोस ? ) 


च्युत [ सं० ] वि० पडलेहा , गळाठेळा; उ० 
पडच्युत, आधेकारच्युत, इ०, 
च्याति [खं०] स्त्री” पतन, स्वलन, २ नाश. 


ल्छु 

छ हे मराठी व्यंजनमालंतील सातवें व्यंजन आहे, 

छ उ० वा० अ० दुसऱ्याच्या कांहो विधा- 
नाचा तिरस्कार करावयाचा असतां हा शाब्द 
योजतात; छेः !; उ० तो तुझ्या उपयोगीं पडेल 
त तुला वाटतें काय ? छ ! तो कापल्या करं- 

वर सुतावयाचा नाहीं ! 

छ पु० पत्ने इ०मध्ये माहिन्याची तिथि सांगा- 
वेयाची असतां तिथीच्या मागें * छ ? घालतात. 
छ हा चेद्र याचेबद्दल संक्षेप. 


टकल 


छ [ हिं छे; सं० पष, म० सहा ] वि० 
सहा ( फक्त समासांत ). हा शब्द पूर्वपडो येऊन 
जे सामासिक शब्द होतात ते खालों यथा- 
स्थानी पहा. 

छकड, छक्कड [ हिं० ] स्त्री» १ चपराक 
( मारणे ). २ दुर्दैवाचा घाला; नुकसान; व्यापा- 
रांत वसळेळी ठोकर किं० आलेली वूड ( असणें, 
येगें, लागणें ). ३ दुकानदाराने वजन [कि०- माप 
खोटें योजून केलेही (ल्व्ाडी देणें); उ० वाण्यानें 
मला वजनांत पावशेराची छकड दिली.डइयावयाच्या 
पेश्ासाठों आलेला तगादा ( वसणें ); उ० पाव- 
काराची छकड वसली मी तेव्हां एक म्हैत विकून 
त्याचे पैस्ते देऊन टाकले, 8छकडभेद पु० आपला 
मतल्व साधण्यासाठी केलेले डावपेच [के० युक्तया . 

छकडा पु०, छकडी स्थी० [ सं० शकट ] 
पु० १ गाडी. २ लहान गाडी, ३ एका बैलाची 
गाडी. ४ सामानसुमान वाहून न्यावयाची गाडी, 

छकडी [ सं० पषू ] स्री? ९ तहा वस्तूंचा 
संच कें० समुदाय (कागद, फळें, रुपये, इ०्चा) . 
२ तिफाशीं खेळामध्ये तीन फाले मिळून तहा 
पगड्यांचें दान. &छकडीचे माप न० पांच पांच 
वस्तूंचे गट करून त्यांचा द्र ठरवून नंतर प्रत्येक 
गटावर एक एक वस्तु फुकट देणें हा जो विक्रीचा 
प्रकार तो; छकर्डाच्या मापाने इंभर आंबे पांच 
रुपायांस घेतल्यास एकशे वीस आंब्रे मिळतात . 

छकडें, छबुकडें न०ल्हान मूल(प्रेमाचा शब्द). 

छकणें [ लं० ' चाकित 'पासून ] अ० क्रि० 
१ चकित होणें. २ चकित होऊत फतणें .रेवुीला 
भ्रांति पडून फसणें किं० फसविले जाणें. 

छकणें स० क्रि० कोणेकाच्या नांवावर उधार 
क्रें० जांगड म्हणून लिहिलेली वस्तु तिची किंमत 
मिळाली असतां किं० ती वस्तु परत केली: गेली 
असतां खोडून टाकणें 

छकल,शकल न०,छकली स्त्री ०[सं०शकल>- 
तुकडा ] १ पदाथांचा भाग किं० तुकडा; उ० 
मारुतीपुढें हा नारळ फोड, एक 'छकल देवापुढे 
ठेव आणि दुसरें घरीं घेऊन ये. २ मोठा ग्रंथ 
बागवावयाला गैरसोयीचा असतो म्हणून त्याचे 
विभाग पाडून जे बांधलेले अस्ततात ते प्रत्येक; 


छकविणें 


६९.८ 


(41 


2 ॥ 


उ० तुला पाहिजे आहे ती माहिती ज्ञानकोश्ाच्या 
पांचव्या शकलांत सापडेल, 

छकाचेर्णे [ म०  छकणें चें प्रयोजक ] स० 
क्रि फसविणे; ठकाविगें; एकाद्याच्या डोळ्यांत 
घूळ टाकणें. 

छक्क वि० आश्चर्यचकित; उ० त्याचें मागणें 
ऐकून मी छक्क झालों. 

छक्का [ सं० पष; हिं छका ] पु० 2 
तिफाशी खेळांत तीन फासे मिळून सहांचें दान. 
२ तहा वस्तूंचा संच किं० गट किं० समुदाय, 3 
पत्त्यांच्या खेळांत तहा ठिपक्यांचा पानें; पांच ठिप- 
क्यांच्या पानांना “पंजे! म्हणतात. ए॒का जातचिं पान 
नाहासें करून त्याच्या जागीं दुसऱ्या जातीचे पान 
उत्पन्न करणें हा एक हातचलाखीचा प्रकार आहे 
त्याला “ छक्केपंजे ' ह्मणतात. यावरून ' छक्केपंजे ? 
याचा अर्थ नजरवदी, फतवणूक, ल्वाडी, युक्त्या , 
कपटप्रयोग; (क्र करणें, ओळखणे; जाणणें, 
चाळून देणें, इ३० ) ; उ० त्याला 
आह्मां ताळसूद समजत होतों पण आलाकडे तो 
छ्केपंञे कळूं लागला आहे, २ गायन, वादन, इ० 
ताल कळाकुसरींच्या नोकी; उ० प्रार्चान गाण्या- 
पेक्षां आलोकडच॥ गाण्यांत छक्केपंजे फार असतात 1 
५ गद्यपद्यादि लेखनशीलोतील ककात्रिम 
प्रकार, 

छचोर, छछोर वि. हलकट, चटोर , वात्रट, 

छट [ खं० शठ ] वि० २ लवा; ल्वाड; 
ज्याच्या भाषणादि व्यवहांरात छक्केपजे म्ह० लबा- 
डीचे प्रकार असतात असा, २ कृपण, चिक्क. 
- छटका पु० २ पदार्थाचा उडालेला किट उड- 
बविलेला कळवा ये छकडा. २ गोंडा असलेला 
चाबूक. ३ फुलें कार्डाला आंधून करतात तो गोटा 


किं० युच्छ, 
छटकारा पु० रेथोतळी नांवाच्या हत्याराने 


नच जी बारीक रेघ सोनारलोक काढतात 


> यस. 


शाभच 


छ्टा [्‌ हिं 
विचार सरणी, ० 
विशेष असतो, 


] _स््री० १ भाषण, वर्तन, 
मध्ये प्रत्येक माणसाचा जो कांहों 
घी ज्यावरून तो इतरांपेक्षा वेगळा 
ठ्र येतो, तो. २ खप, रुचि, 

ज्षो विशेष गुण प्रत्येक पदार्थात 


इतके दिवस 


| असतो त्यावरून त्या पदार्थांचा बोध करून 
| दणार कांहीं चिन्ह किं० लक्षण; पदार्थांचा 
धोतक युण,- ज्यावरून तो पदार्थ अन्य 
पदायांत मोश्रित झालेला असल्यास हुडकून काढतां. 
येतो; उ० ह्या औषधांत तुपाची थोडीशी छटा' 
मारते, ३ संसगीने प्राप्त झालेला कांहीं गुण किं०- 
धर्म किं० विशेष, ४ आटोका ) मर्यादा, पल्ला, 

छटांक [ म० छ ( सहा ); सं० पपू; टांक ] 
पु० शेराचा सोळावा भाग ( वजनी क्० मापी).- 
€ छटांका स्त्री ज्ञेराच्या सोळाव्या भागाचेंर 
माप किं० वजन. 

छटेला वि? १ अमली पदाथीच्या सेवनाले 
रझंगलळला. २ छाकटा; विपयासक्त, ह्या अशा 
। € छरेल ? असेंही रूप आहे. 
।  ठद्दा[हिं० ] पु० पहा, टप्पा; उ० तो गांव 
| येथून पांच मैलांच्या छट्यावर आहे बाणाचा छ्ट्रा 
च्वाणाचा पहा किं० टप्पा. 
छडणूक, छडणी [ म० छडणें ] स्त्री० पूर्ण- 
केलेडा तपास; पदार्थाची बारकाईनें केलेली. 


' पगें 


, तपासर्णा; उलटे सुलट प्रश्‍न विचारून कि० पदार्थ 


आंतून बाहेरून पाहून केलेली पर्राक्षा. २ दिलेला 
उपद्रव; गांजणूक; पतावणूक . 

छडणे [ हिं० ] स० क्रि? १ पीडा देणें; काल 
द्रव करणें. २ बारकाईनें मनुष्य किं० पदार्थ ह्यांचा. 
तपास करणें. तंतुवा्यावर कांहीं राग वाजविणें.. 

छडा [ हिं०] पु० वारकाई्चा तपास, शोध, 
किं० परीक्षा ( काढणें, लावणें ). २ माग, पत्ता 
(लावणें, लागणें), ३ घड्याळ, किल्ली,किं० कांहीं 
दागिना गळूं नये किं० पडूं नये म्हणून त्याला 
बांधलेली दोरी, सांखळी ) ३० ,-जी दुसऱया टोकाने 
आपल्या अंगाला [कें कपड्याला अडकाविलिली. 
असते. 

छडी [ हिं ] स्त्री ? काठी; वत ्किं> 
झाडाची वारीक फांदी किं० लाकडाची काठी री 
मारावयाला कि० टेकावयाला [क्क केवळ शोभे” 


साठो घेतात ती.रमोठया दर्जाच्या अधिकार्‍याच्या 
उड धारण केली जाते ती विशेष प्रकारें शोभावे- 
लेली काठी. ये 
घम घम 


करतो, 


(> 


॥. & छडी लागे छमछम य 
वदयार्थ्याला मार दिला तर तो 
छडा कांहीं लागना विद्या कांहो येईन! 


छणळण 


छडी न मारली असतां विदया येणें शक्य नाहो. 
छडीदार पु० बडया आधिकाऱ्याच्या पुढें 
विशेष प्रकारें शुंगारलेली काठी धरून चालता तो 
शिपायी, वि ० पट्टे पट्टे ज्यावर आहेत असें (वस्र), 
छडायट्टा पु दांडपट्टयासारखा एक तालमी- 
ताल व्यायामाचा प्रकार.छर्डीबरदार पु०९वढया 
आधकाऱ्यापुडें शुृंगारलली काठी धरून चालणारा. 
२ द्वारपाल, 

छणछण ,छणछगां क्रि वि० &णू ण्‌ असता 
आवाज करून कि० छणा&ण अस्ता आवाज 
हाइ्छ अशा रीतानें ( रुपये ३० मोजणें ). 

छ्णणें अ० क्रि छणछण असा आवाज 
करणं किं० अशा आवाजाने युक्त होणे. 

छत उ० वा० अ०छे: ! असें नव्हें ' 

, छेते [ सं० छ्व ] न० २ मंडप के० घर 
पात आंतल्या वरच्या बाजूस ऊन्ह, केरकचरा र 
२०पासून निवारण होण्यासाठी पत्तरतात तें वस्त; 
चादणी ४ चांदवा ,२ तत्सद्श जें लाकडाच्या पातळ 
त्न्े ठाकून करतात तें. ३ गायन, पुराण, इ० 
मेथ्य परमावधीचें कोशल्य दाखविणे आणेत्याऱ्या 
प्रसंगीं कमालीचा रंग आणणें;उ० अगोदर पुंडलीक 
ववांर्ना कांहॉ गायन केलें परंतु चांगलातता रंग 
भरला नव्हता, मग हमीदखानानें दोन धुवपदांत 
अ भरून दिले, & छत भरणें पराकाष्टेची बहार 
उडवून देणें, 

- उतार [ हिं ] स्त्री एक तहातारी वाब- 
वशेष, 

छतावणें [ स० छत ] स० क्रि० छत लावून 
उश]भित करणें ( मंडप, महाल, इ० ). 
डत्तिशी [ म० छत्तीस ] स्त्री> १ छत्तीस 
र 1ळ, शेर , मण » इ० ची रास,गट;,समुदाय , ० 
च.रेछत्तीस द्रव्ये एकल्ल करून बनावलेलें ओषध ,& 
दान माणसांत छातेशी असणें त्यांचा बेबनाव 
(र नसष्टी म्ह दोन माणसांत पूर्ण ऐकमत्य , 

"“"१'"॥) कि० सख्य, छत्तीत हा आंकडा ३६ 
अस्ता काढतात; एकमेकांच्या उलट दिशांत तोडे 
"रन बसलेल्या माणसाप्रमाणे. त्रेसष्ट हा आकडा 
९२ असा काढतात; यावरून हे दोन्ही वाकप्रचार 
उत्पन्न झाले आहेत. 

छत्तीस [ म० छ-तीस;सं *षषूसहा;त्रिशत्‌ 


तां 


८९७ 


ळछ्द्‌ 


न्स्तीस ] वि० तीस आणि सहा यांच्या बेरजे-- 
शतका संख्या. 

छत्र [ सं ] न० १ पाऊस, ठन्ह, इ० 
च्या निवारणार्य वाटोळे वक्न काड्यांच्या कांहों 
रचनाविशषावर ताणून त्याला दांडा हातांत धरा- 
वयासाठीं लाविळेला असता अला पदार्थ; छत्री. २ 
राजा इ० च्या डोक्यावर असाच पदार्थ 
उंच धरला जातो तो. २ ज्याची आपणावर छपा, 
लोभ ,अनुकंपा, देखरेख, इ० आहे अश्या माणसाचा, 
आश्रय; उ० मातापितरांचे छत्र माझ्या डोक्‍यावर 
होतें तोंपर्यंत मो स्वच्छंदानें भागत होतो पण 
आतां संसार माझ्यावर पडला, & मेघांचे छन्न 
न० आकाशांत मेघ जमून होतो तो काळोख. 
छत्रचामर [ सं० ] न० सवे राजत्वाचीं उप- 
करणें. छत्रपाते पु० सर्वभौम राजा; सन्राट, 
छत्रबंध पु० चित्रालंकाराचा एक प्रकार. यांत्त 
छर्त्राच्या आकारानें अक्षरें कांहों विशिष्ट सरर्णानें 
लिहाववा चां अततात. छत्रासिहासन न० राज- 
त्वार्चा उपकरणें;छत्र आणि सिंहासन ह्यांची जोडी.. 

छन्नाक [ सं० ] न० अळंभें. 

छत्रा [ सन्ञ्व्र ] स्त्री १ उष्णता, पाऊस , 
इ०पासून निंवारण होण्यासाठीं डोक्यावर धरतात. 
तो कागद, कापड ,इ० चा बनविलेला पदार्थविशेष. 
२ जेथे सन्याशी पुरलेला असेल किं० जेथें कोणी. 
कातिमान किं० एराक्रर्मी ० देशकार्य करणारा. 
पुरुष यांचें दहन झालेलें असलें तेथें जी समाधे, 
देऊळ, ३० बांधतात तें; उ० शिंचाची छत्री वान- 
वडीस आहे; उ० लोकमान्य टिळक यांचा 
छत्री मंबईत चोपार्टावर आहे. 

छत्रा [ सं० छंत्र -इन्‌ ( प्रत्यय ) ] वि० 
डोक्यावर मानाचें छ्त्र धारण करण्याचा ज्याला 
अधिकार आहे असा(राजा, मांडालक राजा, ३०). 

छंद [ स०] पु० १ एकाद्या वस्तूचा किं ०. 
कृत्याचा लादलेला नाद.२ वाईट सवय ( लागणे ). 
३ एकाद्या वस्तूची आनेवार इच्छा. ४ आपल्या, 
मनाचा कल; लहर. ५ वजमानाची किं ० धन्याची 
इच्छा ,-जिला अनुसरून नोकराला किं० र आश्रि- 
ताला वागावें लागतें. ६ वेडे वेडे चाळे [० इत्यें. 
७ मनगटांत ।किं० पायांत घालतात तें सोन्याच 
किं० चांदाचें कांहों नक्षीचे वल्य., & एकाद्या. 


छद २९८ 


माणसच्या छंदास लागणें त्याच्या तहवासात 
राहून त्याच्या तंत्राने वागणे .ए॒काद्या वस्तूचा छंद 
बेणे ती आग्रहानें मागणें; तिच्यावददल हट्ट धऊन 
असणें .छंदफंद्‌, छंंदविच्छंद पु०ज० व लहरी; वेडे 
वेडे चाळे किं० मूखपणाची कृत्ये; वाईट प्तवयी. 
छंदखेार,छंदवाईक विलहरी;नादिष्ट. ळंदीफंदी 
एवि० वाटं सवयी ज्याला लागल्या आहेत असा. २ 
दुराचारी लफंगा; छतवोर. 


लछबना 


आंतल्या गांठौचा; 


कावेबाज; ठक; वारा वंदड- 
रचें पाणी प्यालेला. 


छप्पन्नदिवाळ्या वि० ज्यानें 


! अनेक वेळां दिवाळी काडून लोकांना वुडाविलें आहे 


छंद [ सॅन्छदस ] न० गर शत जमा | 
गुरु, इ० मात्लांनी निर्यात्रत आणि अश्वरसंख्यन | 


नियंत्रित अश्शी रचना; पद; वृत्त; & छंद:- 


शास्त्र न० पद्यरचनेचे नियम सांगणारे 
शास्र. छंदोबद्ध वि ० पद्यरूप रचनेत असलला, 


ट्ट 


| 


दोभंग पु० वृत्ताच्या लक्षगाचें उछंवन, 

छदाम [ ईइं० ळ्ससहा; दामच्णक नाग ] 
खु० 2 पैश्याच्या चवथ्या भागाच्या क्रिमतीचें एक 
नाणें. २(अकरणरूपो प्रयांगांत)अंगदी लहान नाणें 
क्ेखील;उ० मी तुला छदास देणार नाहो; उ० मी 
तुझा छदाम लागत नाहो. 


छंदिष्ट [ सं० छंद--म० प्रत्यय ] वि० लहरी; 


र्‍नादॉ; लोकांचें न ऐकतां आपल्याच इच्छेप्रमाणे 
वागणारा . 

छद [ सं० ] न० 2 वेश, सोंग. २ कपट; 
भ्रतारणा. ३ सत्रत्र. ४ उगेवणा; रहस्यांत ठेवाव- 


याची गोष्ठ; उ० चार मंडळीत कोंगाचें ज्य काढूं । 


नये, ५ व्याजस्तात; खोटी स्तुति. ६ रहस्य; गूढ 
अभिप्राय किं० अर्थ. &छझी वि० १कपटी; कावे- 


३ दुतऱ्याचा उणेपणा प्रकट करणारें ( भाषण रि 
छपणं [ ० ] अ० 'क्रि० लपणे; इष्टोप्तत्तीस 
न येणें; युप्त राहणें. 


छ (७० ६ रळ प ७ नं | र । ल 
पावण [ स०  छयर्णे * चे प्रयोजक ] ख० । काच्या मनावर अनुकूल परिणाम घडाविणारा . 


क्रि ल्पावेणें; झाकून ठेवणें; लोकांच्या दृष्टोत्प- 
त्तीस न येईल असें करणें, 

छपेली स्त्री० श्‍घराचा चनेगची केलेला माथां. 

२ चुनेगची केलेली वाट, ३ चौसोपी वाड्या पुढे 
शायवानासाठो करतात ती चुनेगः्ची . 

१ दतत, छप्पन्न [ खं० बषू -- म० पन्नास; 

अतत ] वि० पन्नासांत पहा मिळवून 

सण्या ७ छप्पन्नी , छप्पन्या वि ज्च्च्या; 


। तऱ्हा; प्रकार, 


असता ९ व्यापारी ). 

छप्पर [ हिं० ] न० विद्ोपं प्रकार कांवल्या 
बांधून त्यांवर गवत पसरून करतात तें आच्छादन 
( घरावर कि ज्या पदार्थाला पाऊस, उन्ह ,३३०चा 
उपद्रव न व्हावा त्याचेवर ). २ घराच्या माथ्यावर 
कोले, गवत, इ० घालून करतात तें आच्छादन .३ 
पडवी, सोपा, इ० लहानशी बांधून काढलेली 
जागा. ४ गरीबाऊ धर, ५ पलंगावर उंच चार 
खांबांवर. जें वत्ग पसरलेले असतें तें .७ळछप्परपलश 
पु० ज्या पलंगावर आच्छादन घालण्याच्या सोर्यांची 
रचना केलेली आहे असा पलंग; ह्या आच्छादनास 
५ मच्छरदाणी ? म्हणतात. छप्परबंद पु० छप्परे 
वांधून जो उपर्जीविका करतो तो. छप्परी , छप्पर- 
बंढी घि ज्याचेवर गवताचे आच्छादन आहे 
असें ( घर, पडवी, सोपा, इ० )), रि 

छप्पा [ हिं० ] पु० १ छाप, ठसा ( मारण? 
वठावैणें ). २ अचानक घातलला हला(घालणे) .३ 
गंवाचा टिळा ( लावणें ). & छप्पाळप्पी स्त्री 
कापाकापी; कत्तल; उ० पहिल्यानें गोळागोळी 
झाली मग छप्याछप्यी सुरू झाली. छप्पा वळणें 
नाताडी ० दुदशा होणें; उ० गेल्या सालच्या 
पटकौनें हजार माणसांचा छप्पा वळला. 

छत्र, छत्री, सबी [ हिं० छबू; सं० छवि ] 


(9 ह > 


निंद्श । स्त्री? २ आक्वति; रूपरंपा; घडण, २ वांवर्गी, 
वाजीचा; प्रतारणात्मक. २ झोंवणारें ( भाषण ). । 


तसबीर, ४ ठाकठिका; नीटनेटकेपणा; सोंदर्य. “ 
कित्येक लोकांच्या बोलण्या” 
चालण्यांत जी विश्वाप माधुरी असते ती. & छं” 
दार वि झोकवाज; अक्कडवाज; नीटनेटका; ्रेक्ष” 


ट्र 


डू 


छकडा , छबुुकडा वि० लहान आणि गाड 
(प्रेमाचा शब्द मुलास हावतात).खरी०छत (80 
कडी. 

छबडी स्थ्ी० आंवूच्या पाती विणून 
शिपतर किं० पसरट आकाराचे कांहींही बा 

छंबडे न० मूल ( प्रेमानें ). 

छब्रना, छबन्या [ म० छब्;हिं० छत, 
१ नीटस; गेडसख; मोदक, २ भपकेदार . 


रदात. 


] वि 


छत्रिना 


८९५ 


छांबेना [ फा० ळछत्रीनाहू ] पु० 2 तैल्याचा 


तळ, किल्ला, इ भोवती असतो तो स्वारांचा 
पहारा, २ सैन्याच्या आघाडीस आणि पिछार्डासत 
असतात ते घोंडेस्वार. ३ राजा, देवांच्या मूतीची 
मिरवणूक, पालखी , इ०च्या पुढें मार्गे असतात ते 
घाडस्वार कि० पादचारी द्रिपायी समुचयान. ४ 
छडबय्य लाकांचें गलवत ,-ज व्यापारी गळतताच्या 
जेवळून [के० मागन चालते तें 

छाबलळा, छत्रेला वि० गोंडस; माहक 

छद्ुकडा वर * छकडा * पहा. 

छड्या पु० रुपाया ( विनोदांत ); उ० आज 
भटजवावबांना दाक्षिणा एक छब्वा मिळाल्या- 
कारणानें ते घुपात आहेत. 

छमकणें अ० क्रि? १ 
करणे (रुपाया इ०नों ) 
चालणे 

छमकावणे [ म०' छमकगें ! चें प्रयोजक ] 
ख० क्रे: छमछम आवाज करून रुपये ३० खप 
>न्य खर्चणे; उदारपणानें खर्चणें 

छपऊप़ ,छमछमां,छमांछम क्रि2वि०छम ल्म 
वे!न हाईल अश्या प्रकारे(छडी मारणें ,रुपये माजणें 
३०);उ०छडी लागे छम छम विद्या येई घम घम! 

छपाछमी स्त्री० १ नर्तकाचे नतने ( कारण 
नाचतांना पायांतील घुंगरे छमछम वाजतात ). २ 
क रंगलपणांत ॥%० बागडण्यांत काल घाल- 


_ छम असा आवाज 
२ ठमकत ठमकत 


छांद [ सं० ] स्री ओकारी; वांति 
वि. [ हिं० ] पु० १ बंदुक, तोफ, ३० मध्ये 
| शेक्वर जाराने उडवावयासाठा ज्या जावघ- 
कया एवढया गोळ्या केलेल्या असतात &॥ प्रत्येक 
न तोफेमध्ये नाल, खिळे, पैसे, इ० पदार्थ भरून 
आळ्या जै जोरानें शत्रवर उडविले जातात ते 
ससुश्वयाने किं० प्रत्येक, & छरे उडावेणें जोर- 
दार भाषण अखवालतपणें करणें 

छल [ सं० ] पु०, न० १ कपट; ल्बा 
डाग, मिप, निमित्त. पुढें “ छळ? पदा 

छलक वि० छळगारा; गांजणारा . 

'छलना स्प्री० गांजणूक 

छ्ल्ला [ ह ] पु० सोन्याचे वळ 
“ळीत घालतात ती पेछूदार अंगठी; सहा. 


करंग- 


छाटणी 


छवि [ सं० ] स्त्री० ९ रंग, वण, २ कांति, 
शोभा. २ सोंदयं. 

छेळ [ सं० छलऱ्व्ल्वाडी ] पु० २ गांजणें, 
उपद्राविगे. २ शरीराला ठेश भोगावणें. 8 छळीो 


। छळणें एकाद्याला अतिशय पताविणें [के० गांजणे 


छळणें[६०ळ्कन्ल्ताडो ]स०क्रे 2ततावण, 
उपद्रावणें:गांजणें . २ देहकष्ट भोंगविण;यातना भांग- 
विगें. अ०क्रि० श्यातना भोगणे;कामाषाला बजार 
होणें. २ भयग्रस्त होणें; भयाने गर्भगळीत होणे 
& ह्याने मला सळों कां (का) पळा कल 
आह यानें मला इतक संततावल आह का याच्या 
सतावणुकीने मा मरून जाऊं का दूर पळून जाऊ 
असें मला झालें आहे. एकाद्याला सळा का 
(कां) पळा असे होण ता चता, 
उपद्रव, इ० कारणांपुळें जर्जर झालला अतणं;जीव 
द्यावा कॉ पळून जावें अले त्याहा वाटत असण 
टीप- दोन्ही वात्रप्रचारांत * छळो * बदल “ सळो? 
हें रू. आहे. छळवाद पु० पराकाष्टेचा उपद्रव 
किं० जाचगूक 

छाकटा [ हिं० ] वि० २ दार्वाज. ३ दारू 
पिऊन किं० अफू खाऊन झिंगलल[. २वालट्पणाच 
इंग करणारा. 

छाकणें अ? क्रि? अमली पदाथांच्या सेवनाने 
झिगणें 

छांळू न० २ पंत्रतेत्रादिकांचें अवडंबर किं ० 
देखावा ( करणे ). २ भवत्न खटपट, ई० चा 
आविर्भाव. ३ पोकळ वाटाघाट, ४आपण जागरूक 
आहों हें लोकांस कळाव म्हणून केलल काहा [चन्ह्‌ 
सूचना , खांकरण , ३० 

छाट [ हें० ] पु० श्कापून काढलला तुकडा . 
२ कापण्याची क्रिया. २ गाळसाळ; शिलक राह- 
हेला रद्दी किं० टाकाऊ भाग. ४ निवड अनक 
पदाथीतून आपणास इष्ट तो भाग काहून घेणे, & 
छाटळूट पु० १ कापणे कापून किं० तोडून ॥क० 
निवडून बाजूस काढणे कि० असा काढलेला भाग 
२ कर्मी करणें (पारमाण, खच रकम, ववस्तार) 

छाटणी [ म० ' छाटणें ' पासून ] स्त्री० १ 

[कॅ० तोकडें करणें किं०करण्याचा व्यापार . 

२ कमी केलेला भाग 


शू 
चाटण 


छाटणें [ हि० छांटना ] स० क्रि० १ तोंडून 
किं० कापून पदार्थ कमी |्के० लहान [० तोकडा 
करणें. २ निवडणे; पदार्थाच्या प्रती ठरावेणें किं० 
वर्गवारी करणें. २ वस्न भर्ट्रात न घालतां साध्या 
क्रियेनें त्याचा मळ काढून टाकणें. ४ साफ कापून 
टाकणें; उ० चोराचा हात छारणें, शवूच डाक 
छाटणें, कोयत्याने केळ छाटणें, कातर्रीनें बल्लाच्या 
आंचळ्या छाटणें, ३०,५ काटकसर करून खर्च ० 
कमी करणें. ६ शिंपडणें, ७ (पोहणारांनें पाण्यांत 
श्वास) निरोधून धरणें, ८ (साखरेची मळी काढून 
साखर) स्वच्छ करणें .३गप्पा छाटणें गप्पा मारणे, 
छाराछार स्या अनेक वेळां [० अनेक ठिकाणा 
कापून किं० तोडून र्किं० कातरून कमी करणे, 

छाटा [ स० छाटण ] पु० 2 थेंब ) शितांडा, 
४. शिडकाव. 

छाटी [ सं० शाटि ] स्त्री ०८ सन्याशाचें वसू, 
२ नाक पुसावयाचा वस्नाचा लहानसा तुकडा 

छाताड [ म० छाती ] न० £रद आणि भर- 
दार छता ( पहिल्वानाची ). २ छाती ( तुच्छ- 
तेने ), 

छाती स्री० ऊर; वक्षःस्थळ, २ एकादी धाड- 
साची ककाति करतांना न कचरण्याचा धर्म; ॥हमत; 
उत्चाह; धाडस. & छातीचा कोट करणें येईल 
यया प्रसंगाला तोंड देण्याचा निश्चय करणें, कं ० 
अर्गी अवसान आणणें.छातीचा व्यापार पु०2ज्या 
व्यापारांत लवकर माल खपला नाहा 3याण लवकर 
पैे हातीं आले नाहींत तरी चालतें असा व्यायार. 
२ धोक्याचा व्यापार; प्रसंगविद्षा ज्यांत तोटा 
येण्याचा संभव आहे असा व्यापार. छाती काहून 
चाळण, छाती लपणे, एकाद्याची छाती द्बणें 
( बसणें, फाटणे, किं० उलटणं ),छाती दारणें, 
छाती फोडणे ( कि ० फोडून घेणें ) एकाद्या ची 
छाती फोडणे, छातीला हात लावून, छातीवर 
हात ठवून,छात्तीवर घेणें, एकाद्याच्या छातीवर 
धाडा ( किं०् घोंड ) ठेवणें,एकाद्याच्या छाती. 
भर बसणें, छाती फोड ह्या वाक्‍प्रचारांत ' छाती? 
बेद्दल -ज्ह झर ' घाळून तोच अर्थ होतो 'म्हणून' ऊर? 
'ष्दांत हे वाबप्रचार पहा, छाताठॉकपणे क्रि० 
विशर्य ने छाताठाच प० छातीला लागण 
इतकी खोली क्र खची पु० छातीला लागण्या- 


५9०० 


न््प 


छात्र [ खं० ] पु० विद्यार्थी; शिष्य. 

छांदस [ सं० ] वि० 2 केवळ वेदांतच आढ- 
ळणारा ( शब्द, प्रयोग, ३० ), २ वेद पढणारा 
( विद्यार्थी ). ३ छंदांतरद्ध ( रचना ).पु० वेदपारं- 
गत ब्राम्हण. & छांदस, छादसवृत्ति, छांदिष्ट- 
वि० २ तऱ्हेवाईक; लोकाचाराशी न जुळणारे 
वर्तन किं भापण किं० पेहेराव करणारा .२लह्रा; 
नादा, की 

छान [ हिं० ] स्त्री० 'पदाथाचा ग्राह्य आणि 
त्याज्य, चांगळा आणि वट, उची आणि हलका. 
भाग यांचें पृथकरण; पदार्थाची पूर्ण तपासणी [किं ० 
चौकशी; छानणी, 

छान [ अठपानू ] स्री2 2 थाटमाट, ऐट; 
ऐटदार पोशाख, मांडणी , [० रचना; डोळ्यांत. 
भरेसा देल्यावा, २ स्वारस्य; मनोहरपणा; ल्ञञ़त. 
२े उत्कुष्ट किंन्नमुनेदार वस्तु. & छानीचा वि० 
सुंदर; बहारांचा;उत्कृष्ट. छान उतरणे(कि०उडणें) 
बहाराचा हाणें; ऐंटीनें केला जाणें; उठावदार 
होणें [कॅ० ठरणें किं० उतरणे, छान मारणे भप- 
केदार किं० डोळ्यांत भरण्याजोगें कांही काम 
करणें; वहार करून सोडणें, छानछुकी स्त्री? ९ 
भपकेंदारपणा; थाट; छक्कडवाजी. २ छाकटेगिरी;: 
नबरेगिरी . छानेळूक, छानछोक, छानछुकी व ०. 
ऐटदार ( पुरुष ० त्रा ). छानदार वि० सुंदर; 
ऐटदार. छानमोड स्त्री ८(एकायाचा) नक्षा उतरणे 
किं० (त्याची) ऐट जिरविणे, १ 

छानणें [ हिं० छानूना ] स० क्रि० १ वस्ां- 
तून गाळणें किं. चाळगें,२ खरी वस्तुस्थिति काय 
काय आहे याचा तपास करणें; चोकसणें; तपा” 
सगे, २ पदार्थातील चांगल्या आणि वाईट भागांचे 
य्क्करण करणें. ४ निवडणे; निवडून घेणें. 

छाप [ हिं० ] पु० ? रुपाया, कागद, वा 
कांवर उठाविलेली कांहीं आक्काते. २ अशी माहा. 
उठविण्याचें साधन [किं० ठसा. स्त्रो2 ९ > प 
जी कांवर केडेला तळहाताचा प्रहार. २ कळ 
थाच्या किं० माणसाच्या ्रेष्ट्वासुळें [कॅ० उर्ल्टे 
पणामुळे लोकांच्या मनावर झालेला सुपारैणाम ० 
चांगला मह किं० पहलेलें वजन ( बसणें, पडण 0)" 
शेपोहोतांना पाण्यांत केलला हाताचा प्रकार क 
टाकणे), ४ कोणतेही काम करण्यांत प्रत्येकाच' 


छाप 


“विशेष प्रकारची जी लकव [कि० हातवटी के० 
रत किं०्सफाई असते ती .६४छापेखाली क्रि० वि० 
आटोक़्यांत; नियत्रणेत ; आज्ञेत ( असणें ). 
छापखाना पु० छापण्याचा कारखाना; स्पये, 
कागद, कापडे इ० कांधर अक्षरं, आकृति, ४० 
उठावेण्याची मोड्या प्रमाणावर चाललेली संस्था, 
_ छाप स्त्रीव्वोड्याच्या ्नानाखालो धालावयाचा 

लाकर्रांचा कपडा ;धामोळें, 

छापेणी [मछापर्णे] स्थ्री०छापण्याची क्रिया; 
छापण्याचा प्रकार.“ छापणें * पहा. 

छापणें [ हिं छापना ] स० क्रि० वस्र, 
कागद, कातडे, इ० कांवर साथनावेशेषानें अक्षरे , 
आक्राते, चित्रें, ३० वठाविणें 

छापा [ हिं० ] पु० २ कांहों ताधनानें उम- 
रावेलली आक्राति किं० तें साधन. २हलछा (घालणे) 
२७ छापारी पु० वत्त्रांवर रंगीत आक्काते उठवि- 
प्याचा बंदा करणारा. छापेकरी पु० १ बुणेकरतां 
वेत्नादिकांवर रंग इ०चा छाप ठोकावयासाठी नेमि- 
डा इसम, २ छापा घालणारा; हला करणारा. 

छापी [ मठ छापगें ] वि० १ छापलेले. २ 
ज्यावर छाप वठावलेळ आहेंत असा. २ ज्यावर 


काहा विशेष प्रकारची निशाणी वठविलेली आहे । 
' पुरुष दिसतो तो; 
। आपल्या मरणाचा काळ सचेत होतो अशी सम- 


असा. 

छापी [ म० छाप ] स्त्री» १ उत्कृष्टपणामुळें 
इुसऱ्याच्या मनावर झालेला अनुकूल ग्रह ्किं० 
पडढळ वजन, २ कोशल्य; सफाई. २ नाक पुसणें 
भाम टिपणे, इ०च्या उपयोंगाचें लहानसे फडकें 
रेचिलर्पांच्या खालच्या भोकांतून तंबाखूचे कण न 
वतां फक्त धूर यावा म्हणून जें ओलें फडकें गुंडा- 
ळकतात तें 

छार्पोळ, छापींवं [ म० छापणें ] वि० 

छापून काढलेळे 

छापा पु० मुलांचा एक खेळ 

छाया [ सं० ] स्त्रा० १ प्रकाशाच्या र्कि० 
उन्हाच्या किरणांना प्रतिबंध झाल्यामुळें उत्त्पन्न 
हाता तो देखावां; सावली. २ पदार्थविशेष प्रका- 
शात किं० उन्हांत धरला असतां त्या पदाथौची 
आक्काते जी जमीनीवर , भिर्तावर , किं० अन्य कांहा 
रश्भागावर पडते ती. ३ आच्छादन; निवारण; . 
आश्रय; संरक्षण .४ छृपाछत्र. ५ चित्राचा काळसर 


छाप- 


७०१ 


छावणी 


भाग. ६ थोतक चिन्ह; उ० याचे डोळे पिवळे 
दिसत आहेत हो पंडुरोगाची छाया होय . ७ पदा- 
र्थविशेषाच्या स्वरूपाची अंधुक कल्पना; उ० हा 
छोक मला समजला नार्ही पण यांत राजनीतीची 
छाया दिसते. ८ सारखेपणा; साम्य; सादूर्य 


। गोविंदपंताच्या तोंडवळ्यांत सदोाच्या तोंडवळ्य़ा- 


चौ छाया दिसते त्यावरून हा त्याचा भाऊ असावा 
अस्ते मा तकिलें. ९ देखावा; उ० झाडांवर एक 
पाऊस पडतांच त्यांची छाया पालटली. १० मंडपा- 
दिकांचें केलेळे आच्छादन. ११ वबालभापें्ताल 
वाक्याचे संस्छृत भाषेत केळे भाषांतर. १२ रंगीत 
पदार्थावर प्रकाश पडला असतां त्या रंगाची लकेर 
जी शेजारच्या पदाथावर पडते ती. १३ संसग- 
जन्य युण; उ० बाळ्या अर्लाकडे खोटें बोलं 
लागला आहे त्याच्यावर गांदयाची छाया पडली 
खास! & पावसाने ( किं० सेघांनी किंठआभा- 
ळाने ) छाया 'घरणें मेघांनी आकाश भरून येऊते 
काळोख पडणें. छायाद्वितीय वि० एकटा. छाया- 
पथ पु० आकाशगंगा, छायायंत्र न० शंऊुयंतं 
छायापुरुष पु० उन्हांत कें ०चांदण्यांत उभें राहून 
आपल्या छायेकडे एकसारखे पाहून मग एक- 
दम सुर्य किं० चंद्र यांजकडे पाहिलें म्हणजे जो 
ह्या पुरुषाच्या देखाव्यावरून 


जूत आहे. छायाविखार पु० सर्पादिकांची 
सावली निजलेल्या मतुष्पावर पडली असतां 
त्पाला जी विपाचो बाधा होते ती. 
छायारोटी पु० रोटीची म्हणजे भाकरीची छाया 
ण्यावर पाडून तें पाणी पिणारा (भाकरी वाच- 

विण्यांसाठी);चिक्क माणूस, धुवारोटी म्हणजे केवळ 
भाकरी पाण्यांत बुचकक्ून काहून ती भाकरी 
वाचवून नुसतें तं पाणी पिणारा; चिक्क माणूत « 
घुवारोटी हा छायारोटी पेक्षां कमी दजाचा चक्क 

छायानट,छायानाट पु०गायनांतलि एक राग 

छायाछेंबी (-बे-) ला बि० झोकदार; अक्क- 
डबाज; नखरे करणारा 

छावड (-ड ) न०, छांवडा पु० [ सं० 
शाव ] मूल ( प्रेमाचा शब्द ) 

छावणी (-नौ) [ह०] संत्रा ९ कांहों दिवस 
राहावयासांठों लष्करी लांक तात्पुरता छपर घालून 


छावा ७८२ छारेक 18 


न्हाय टाळ 


र्क तेबू ठोकून जी जागा तयार करतात ती. २ ठिनांल [ हिं ] वि परस्रांशा कि पर- 
गृहादिकांवर कोळे, गवत ६ पाळून ऊल्ू,पऊय, । पुर्पाशी व्थॅमिंचारं करणारा ( पुःप १ हि 
४८ च्या निवारणार्थ करतात तें आच्छादन. ३ । करणारी ( स्री), छेठिनालपुरा पु० दहाविक्रय 
दार, खिडकी ,इ०कांवर भिंत चेढवावयारची असतां करणाऱ्या ल्ञियांच्या बसतांचा गांवाचा भाग. 
खालॉ आधारासाठा घालतात ती फळी किं८ त्या डिनाला [ हिं८ ] पु० परपुरुप किं परस््री 
के ् चे । च्या त्ते कि० पुरुषाने केलेला व्याभिचार, 
छावा [सं० शावर; ।हृछावा] पु० : हत्तीचे ठिनावणं [ हिं छौनना ] स० क्रि० लुबा- 
लु. २ कोणत्याही प्राण्याचा वश्चा. ३ .मूल | डणे ,लटणें, 
( लाडेकपणाचा शब्द ), डिन्न [ सं०] वि० 
छि, छि: ड० वार ठेडा. &छिन्नमित्र वि 
। लेला किंठ कापलेला. 


तुटलेला; मोडलेला; काप- 
अब्यबास्थतपणें तोड- 


शी 

क 

२ 

| 
छि 


डछिचिर, डरिचोरी, चळिळ छार, इ० मागे "ळ्चोर! ।__ डिपटी खो ० 2 झाडाची वाराक आले ल्व- 
इ८ पहा,  चौकफांदी, २ चेपून चपटा केलेला पदार्थ, 

ठिळि उ० चा० अ० छे: ! छत आता ।_ ड्रिड्टा, ्रिळ्पा [ हिं ठिटका ] पु० 

छिटाव [ हिं० छीट ] उु०१डाग,२शितोडा, । साड, त्वचा, २ पदाथांचा तास किं तासून 
३ शिडकाव. ४ मोती , इ० वरचा डाग. । काढळेला भाग, 

टा (मंड कॉ व (कंवर शॉ » डणें [हिंश्छोटना ]स०कि८ नासणें,सोलणें. 

दकिण घटकात | (ह० ) स० क्रे>(रंगाचे छिळवा [ म० ्रलणें ] पु> डेखें खुडून 
पाणी ) क्त्रादिकांवर "वडया, । टाकलेल्या फुलांचा गजरा, ह्याला ठिलवा गजरा? 

छ्ड ( "८- ) काव [ हि० ] पु० शेपड- । असही म्हणतात. 


छिणीक , छनाक, शेणाक स्री एकदम चौकटंना जोड्णारा खालच्या वाजूंचीं जा दोन 
उद्भवलेली तोत्र बेंदना ( सांधेदुखी मुळे किं० | लाकडे तों प्रत्येक, अज्ञा वरच्या लाकडांना“घोडा? 
कारणांसुळें ), किं० * मेंबला म्हणतात, 

छिथू [ म० छोः थु 1 स्थी० फर्जाती; छी उ० वा०ञ हे: ! ळव! 

छौट [ हि० 1 न० नानाप्रकारच्या रांगेत 
छापांनीं सुशोभित असें कापड, 

छौट, शीट स्थी ० चिमर्णा, कावळा, राघू; 
३० पक्ष्यांची विष्ठा , रं 

डक, झुक, छुतू उ८ वा० अ० मांजराल 
हाकलून देतांना काढतात तो उद्गार. ी 

हुछु उ०् वा« अ कुत्र्याला एकादा पवारचा 
कडे किं० माणसाकडे धावत जावयाला लावा 
वयाचा शाब्द, टी 

डुरिका [सं० ] खी० १ चेरी, र.वाद 
आय.क्षछुरिकाबंध पु ? ब्राह्मण, क्षत्रिय , 
वेश्य, ह्यांना अता मोंबॉंबंधनाचा संस्कार तता 


ण्याची किया, | ठिली स्थ्ी० » डिळे न० दाराच्या दुहेरी 


क 


छ्दि [सं० छठिदून्न्तोडणें] स्त्री ०पदाथ वाकडा- 
तिकडा तोडणे ८ कापणे किं० अद्या रीतीनें 
त्याची झालेली नासाडी. 

छिंदुणे [ सं० छठिटू तोडणे ] स० क्रि 
र तोडणें. २ तोडून ठिन्नमिन्न करणे, 

छिद्र [सं०] न० १ भोक; खळगा. २ दोप, 
के. २ व्यंग, उणेपणा, कमीपणा. ४ पळून 
किं० सुटून किं० निसटून जाण्याचा सोथ ८ 
साधन, & एकाद्याचें ठिद्र शोधणे त्याचा उणे- 
रणा कशांत आहे हे पाहाणे. छिद्ठांज निघणे 
होर टाति स्वीकारणे. छिडान्वे गण न. दुसऱ्याचे 
दोष काढणें, छद्रान्वेपी, छिद्ददर्दा वि« दुस- 


झ्ू्‌ > आ १ याचा 
ते. मेबळ लेच हीना कमरेला सुरी कं० कोयता बांध 
२ काढण्या ज्याचा | री ड 
नला ( मनु चा स्वभाव ज्याचा सेरार; हा संस्कार: रथो द पवल यावी. ४ 


खुराच्या आकारानें आणणि कांहीं नियंत्रानुसार 


छू 
द 


वाक्यांताल अक्षरे 
प्रकार 

छू उ० वा० ञअ० कुच्याला एकाद्या माणसा- 
वर ]कि० प्राग्यावर हछा करावयाला लावणें 
असता हा उद्गार काढला जाता. &ल करणें 


जुळवावयाचा पक ंचित्रकाव्याचा । 


एकया माणसाला दुसऱ्या एकादा माणसाविस्ट 


उठावेणें 

छट [सं० छराऱकांति] 
इ०चे तेज 

छ, छ: उ० वा० अ० ततें नव्हे ! तें 

सक [ सखं० ] वि० चतुर. & ठेकापन्हाति 
खा ८इतराला आपल्या कांहा कृत्याची शंका आली 
“सषेतां त कृत्य छपवून तिचा घूतपणानें निषेध 
केला असतां * छकापन्हाति * हा अलंकार होतो 
३० बिघान,-'तो शब्द करात करीत माझ्यापायीं 
नेडळा ? प्रश्न “कोण ? तुझा प्रियकर काय ?? उत्तर 


स्ा० हिरा, माणीक, 


रे जकात 


छेळ्छांबेला[ हिं० ]वि० रगेल:छाकटा नखरे- 

वाज, ह्या अथाने *छालछविला!असाही शब्द आहे 
छेला वि० रंगेल; छाकटा 

छळण न० बारराक टोकाची लोखंडाची तळई 
किं० कांब 

छेळण स० [क़नि० आरीक टोकाच्या लोखंडी 
सळईनें मारणें 

छांटा [ हिं० ] वि० ल्हान; तोकडा 
धाकटा, & छोटासोठा ।वि० मोठा आण लहान 


. संबळ, छारखाना [व० लहानसर, लहान असून 


नव्हं नर नूपुर, * छेकानुप्नरास पु० दान | 
० अधिक व्यंजने त्याच क्रमानें आणि नच 
पेटा आर्ला असतां छेकानुप्रास होतो. उ० हे 


रासककर्णतर्णकशत ० पतिधेर्यद्विरदकटकटाक्ष 

९० छकोक्ति स्प्री ० अथांन्तरगभित लोको क्ति. 
कणे मागें * छकणें ? पहा 

८ 22 छेडणे, छेडा मागें “ छटा ?* छडणें 
छ्डा £) पहा 


झ्डणें छडणं ? पहा 
छेद [ सं० ] पु० १ कापणे, तोडण, २ भाग 


पकडा, ३ नाझ, भंग. ४ निरत्तन निवृत्ति; 3० 
पशयच्छेद, ५ ( गणित ) भाजक; उ० श॑ यांत 
८ रा छेद होय. &छेद पाहून लिहिणे लेखांताल 
सेत्यक दोन शब्दांत अंतरे सोडन लिहिगे. 

छेदक [ सं० ] वि० तोडणारा. कापणारा 
३० खस्थ गोलांचा नकाशा ,-त्यांच्या गाते 
'स्थाते ३० दाखविण्यासाठी काढलेला 

डदणे [ सं० छिटू-तोडणें ]स० क्रि १ 

णे, कापणे. २ मोती, हिरे, इ० ना तेजी 

उण, २ एका रेपेनें किं० रस्त्याने दुसर्‍या रेफेस 
किं० रस्त्यास कापणे, & बंद करण र्केठ बंद 
पाडणे, ५ रद्द करणें 

छेदन [ ल॑० ] न० कापण्याचा क्रिया 


सुदर;लहान असून सायीचा ( पदार्थ, घर, प; 


ज्‌. 

ज मराठी वर्णमालेतील आठवे व्यंजन 

ज [ म० : जेवणे ? चे पहिलें अक्षर ] पु 
जेवण; जेवणाचे काम ( विनांदांत ). जचे न८ 
असताही शब्द याच अथाने योजला जातो. 

ज [ सं० जनून्च्उ्लन्न हाणें याचें उपपद 
तत्पुरुषांतील रूप ] वि ०उत्पन्न झालेला; जन्मलेला 
उ० पंकजन्न्चिखलांत उत्पन्न झालेलें ( कमळ ) 

जईं क्रि० वि० जेव्हां ( कवितेत ). कई 
केव्हां; तईन्न्तेव्हां 

जई, जे स्था ० मिंतींचा माथा आणि छप्पर 
यांच्या मवला अवकाश ( जेथें बार्राकाराक 
बस्तु ठेवतां येतात ); वळचण. 

जकात [ अ० ] स्थरी० आयात आणे नेर्गत 
मालांवर सरकारास द्यावा लागतो तो कर. & 
जकातदार पु० जकाती वसूल करणारा कारकून.. 
जकातनाकें न० १ जेथें जकाती वसूल केल्या 
जातात तें ठिकाण. २ दाराच्या चांकेर्टांचा ठेंगणा 
माथा ( म्ह० वरचें लाकूड ); येथे प्रत्येकाचें डोकें 
आपटतें यावरून विनोदानें. जकात्या पु० र 
जकाती वदधूल करण्याच्या कामावर सरकारनें 
नेमलेला अधिकारी, २ एक पक्षी,-जो त्याच्या 
तावडींत सापडलेल्या प्रत्येक पक्ष्याचें एक एक पाल 


उपटून घेतो 


जकिरा 


७०% 


जंग 


* तवय गित तळ मही ह क ब लील 


जकिरा, जकेरा [ अ० हू ] पु० जुनें 
रद्दी सामानसुमान; अडगळ; अव्यवस्थिपणें रास 
करून ठेविलेळे पदार्थ. & जकीरखाना पु० अड- 
गळीची खोली, 


जखड, जखळ वि० म्हातारा आणि अद्रक्त. । 


जखडणे भ० 'क्रि० थंर्डाने किं० यातनेनें गात्रे 
अखडणें, 


| 
| 
॥। 
| 
। 


1 


जखडणे स० क्रि० 2 घट्ट वांघणे. २ घट्ट 


वांबून अडकावून ठेवणें, ३ पदार्थ, माणूस, जना- 


सरकणें, इ० वंद पाडणे. & जखडबंदी स्त्री० ? 
'जांधण्याची क्रिया ( करणें ).' २ जखडून बांधलें 
गेल्याची स्थिति. ३ प्रतिवेव; नियंत्रणा . ४ गुंडाळ 
"ण्याची क्रिया. ५गटठ्ठा बांधणें, 

जखडीन पुढें :' जखीण ? पहा. 


दिकांना केलेले क्षत, २ व्यापारांत बसलेली ठोकर 
ग आलिळी बूड करिं» तूर, २ प्रिय माणपाऱय्या 
मरणादिकांना [कि अपमान झाल्यामुळें अंतःवर- 
णाला झालेले छेश. & जखमपट्टी स्री जखम 
जरी व्हार्वा म्हणून तिच्यावर लावितात ती तेल, 
मलम, ३० ची पट्टी, जखमाना (-णा ) पु० 
'छडाईत ज्म लागून जाया झालेल्या शिपायाला 
चारितार्थासाठो देतात तें वेतन किं० द्रव्य किं० 
जमीन ३०. जखमी वि० ज्याला जखम झाला 
आहें असा. 
जखाई स्त्री अशिक्षितांची एक देवी. $ 
'जखाई जुखाई स्त्री ० अशिक्षितांच्या सर्व देवता 
सामान्येंकरून; जुखाई ही. आश्िक्षितांची एक 
देवता आहे. 
जखात वर “ जकात २ पहा. 
जखिरा, जखेरा वर ' जाकेरा म, 
'पह्ा. 
जखीण, जंखीण, जखीन, सी १ बाळेत- 
पणांत मेलेल्या ॥की० पाण्यांत पडून, मेळेह्या ल्लॉचिं 
पेशाच * २ सुवासिनी स्त्री मेल्यावर ती पिश्ा'च- 
रूपात असलेली, ३ कोणीही भांडकुदळ, कजाग 
किं० द्वाड स्री. * 
आगि बुज णखळ ? जख्घड वि० फार म्हातारा 
गूस), ह्या शब्दा पुढे म्हातारा? 


जकेरा ? 


र : ( विपर्रात लक्षणेनें ) अत्यन्त 
चर, ३० ना घट्ट वांधून त्यांचें हल्णे, चलनवलन, ' ज्जनक पु. विश्व निर्माण करणारा; इश्वर .जगडं- 


। बर न८ मोठा किं०्भपकेदार देखावा किंठपक्वारा 


हा शब्द जोडून तोच अथ जोरदार केला जातो. 

जग [ सं० जगत्‌ ] न० १ स्थावर जंगम, 
चराचर, सजीव निजींव तृष्टि एकत्वाच्या दृष्टीने. 
२ विर, ३ समाज; लोक, ४ मानवी व्यवहाराचा 
प्तारा, & जगदुंबा स्त्री० दुर्गा, जगदात्मा पु० 
उर. जगच्चक्ध न०, जगद्दीप पु० सूर्य. जग- 
न्निवास पु० परमेश्वर; विष्णु. जगत्शेट,जगत्‌- 
दांटींचा नातू पु८ २ अत्यंत श्रीमंत मनुष्य. २ 
दार्रद्री माणू जग- 


( घालणें, मांडणे, माजाविणे ). जगर्जावन, जग- 
ज्जीवन पु० २ परम्रेब्वर, २ जगाचा प्राण किं० 
आधार म्हू० इश्वर,३ेजगाचें जे प्राणधारण किं० 


! तत्साधन जं अन्नोदकादि तें. जगडूवा ( -ज्या-) 
जखम [ फा० जखूम ] स्त्री” ८ झास्त्रा- , 


ळ, जगडवा (-व्य़ा-) ळ वि» प्रचंड;अवाढव्य. 
जगतत्रय न८ स्वगंलोक, मृत्युलोक आणि पातळ 
दाय ससुचयानं, जगप्रलिद्ध , जगत्प्रसिद्ध वि० 
जगांत जाहीर असलेला; सर्वास ठाऊक असलेला. 
जगड्ठरू पु० श्रीदकरा[चायांची पदर्वा, जगजेठी 
पु० वर, आपण भलें तर जग भलें आपण 


: लोकांशीं चांगळेपणानें वागलो तर लोकही आप- 


| 


णाशी वागलेपणानें वागतील. आपण मेलों कीं 
जग बुडाले १ आपण मेल्यावर जगाशी आपला 
सतरंध तुटतो ,२आपन्या मागें जगाचे काय होईल किं० 
लोक आपणाला क्राय म्हणताल याची परवा क्रू 
नये. जगामुलखाने सोडलेला वि० सर्व 


! लोकांनीं सोडलेला ( माणूत ) किं० त्याज्य तम- 
। नलेला ( पदार्थ ), वस्था आड जग (किं० जन) 


ठ 


नागवें मनष्य, सभ्यपणानें बोलत असला 
गोड गोड बोलत असला तरी त्याच्या पोटांत कपट 
असावयाचे; नन्षष्याच्या गोड भाषणाला आपण 
फसतां कामा नये, ष्य कितीही सर्द्रत 
दिसला तरी त्याच्या हा तरी पापाचा 
अंश अपतावयाचा'च ] 6 
_ जंग [फा०] पु०१लोह्यांदे धातूचा पदार्थ फार 
दूवल वापरण्यांत नसला तर त्याच्यावर जामतो 
के० उत्पन्न होतो तो मलांविशषष; कीट, २ शिक” 
लेल्या विवेला किं० कलेला अनभ्यासानें जी माठि 


हक 0. > त्र जॅ 
. नता येते ती कि० तिचा पडतो बिसर; उ० आऊ 


जंग 


१७०'५ 


जंगम 


आठ वर्षात मा त्रिसुपर्णांची आवृत्ति केली नाहो 
म्हणून त्याचेवर जंग चढला आहे. &जंग देणे 
खालच्या ' जंग ? शब्दांत पहा . 

जंग [फा०] पु० युद्ध, लढाई. &जंगबहादुर 
वड्या माणसाला दिलेली ही एक पदवी आहे र 
एकाद्याला जंगजंग पछाडणें १ त्याच्यापासून 


क 


एकद वस्तु मिळविण्यासाठी अतोनात 
प्रयत्न करणें क्रं खटपट करणें. २ ह्यानें 


आपल मनोरथ पुरवावा म्हणून याची पिच्छा धरून 
वेसण, या वाक्‍प्रचारांतः जंग जंग * हें क्रि» वि? 
असून त्याचा अर्थ फाराके० अतोनान असा आहे. 
एकाद्या माणसाने ( ० पदार्थाने ) जंग देणं 
तयान टिकाव धरून असणें किं० राहाणे; उ० हा 
धातरजोडा आज आठ माहेने मी रात्रंदिवस गुथडतों 
आहे तरी त्यानें मला जंग दिला (म्ह०तो न फाटतां 
ट्क्न राहिला आहे 3) 

जगजोड, जंगजूर पु० १ पर्व अंगांनी रकिं० 
भागांनी वरिपूर्ग असण्याचा स्थिति; तर्व भागांची 
अवस्ितपणाची मांडणी सर्व भाग असावे तते किं० 
महला प िलेष्याची स्थिति; उ०आमचें पंधरा 
जूट) , उडब आज दहा वर्षे जंगजोडं( किं ८ जंगे- 
. कुळा आहे ( म्ह० आमच्या कुटुंबांत कोणी 
कोणी य नाहोत,कोणी विधुर झाले नाहोंत, 
हाच पती रकिंठ बापपोरकॉ सुल झाला 
.. २०),२ योग्य पदार्थांची योग्य प्रकारें जुळणी 
ती “रे साधनसाम़य्रीची पारेपूर्णता . ४ बैल, 

27 ३० यी नांगर, गाडी, इ० शीं जुळणी 

( धाल्गें र करणें ) 
ह रड ? शेंगर, झेंगट न० कासे छ्या धातूची 
हन नागाव दिवसाचे तास दाल्विण्या- 
विली कवा रट्टे मारतात; ही देवापुढें वाज- 

"53 फी हां प्रकारचे भिकारी झेंगट वाज- 
दन भिक्षा मागतात. 
टि * : जेंगडी स््री० २ जीवश्वकंठय़ मंत्री; 
त (2. मित्रत्व, २ एकमेकांच्या पहवातांत 
प्राण्यांची पा दोन माणसांची किं० दोन 

जीर जोडी, ३ निकट साहचर्य. 
षत धि क्रि० नाश न पावतां किं न 
मवाळ राहणें ( माणूस किं० पदार्थ ); उ० 

ह आई शंभर वर्षे जगली; ० 


आजूबाजूची तीन चार घरें जळून गेलों पण 
आमचें धर जगले; उ० ह्या इन्फ्ल्युएंझांतून आपण 
जगलां तर मकरसंक्रान्तीचे बेत करूं. 

जंगणें, गंजणें अ० क्रि १ लोह्यादि धातूंचे 
पदार्थ फार दिवस वापरण्यांत नसल्यामुळे त्यांनीं 
मलविशेपाने युक्त होणें किं० त्यांच्या पृष्टभागावर 
तो मलाविशेष उत्पन्न होणे, २ अभ्यास किं० परि- 
पाठ नसल्याकारणाने विद्या, शाक्त, कला, 
३० विसरणे, 

जगत्‌ [ सं० ] न० विश्व; जग; दुनिया, & 
जगन्नाथ पु जगाचा नाथ; विष्णु. आपला 
हात जगन्नाथ आपली इच्छा तप्त करून घेण्याची 


। पूर्ण पःवानगी असल्यावर कोण कमी करील ? 


जान्नाथी स्थरी० जगन्नाथनामक शहरासंत्रधाचा 
किं० त्या शहरांत झालेला किं० केलेला पदार्थ, 
२ कापस्ताचें पांढरे वस्त्नविशषेष. २ पाणी प्याव- 
याच्य़ा उपयोगाचे एक पात्राविशेष. जगभांड वि ० 
तंव लोकांचीं मांडणारा; भांडखोर स्वभावाचा. 
जगता [स० जगणें ] वि० ! जिवतपणाचा, 
२ जिवत राहिलेला, &जगता पंथ पु० आजारां- 
तून उठलेपणाची स्थाते; जिवंत राहाण्याच्या 
आशेचा उद्धव; टिकून राहण्याचा संभंव 
( लागणें, लावणें ); उ० त्या वैद्याच्या 
मात्रेमुळेंच मी जगत्या पंथाला लागलों; उ० मला 
हजार रुपये कजीऊ देऊन माझें मोडकळीस आलेलें 
दुकान तुम्ही जगत्या पंथास लावण्याचें पुण्य पद- 
रांत पाडून ध्या. आ 
जगती [ सं०] स्त्री ९ प्रथ्वी. २ लोक, 
३ वृत्तविशेष, &जगतातलळ पु०, न०१ पथ्वीचा 
पृष्टभाग,२ सर्व पूर्थ्वावरील लोक, 
जगनाड स्त्री० भांडखोर आणि शिवराळ खी, 
जंगम [ सं० ] वि० १ हालणारा,२ सजीव, 
पु० हिंदूंची एक जाते किं० त्या जातीचा श्सम, 
&स्थावर जंगम वि० स्थिर (झाडें, पर्वत इ० ) 
आगि हाल्णारे ( मनुष्य, सिंह ३० ). जंगस 
जिंदगी ( किं० माल ) स्त्री० भांडीकुंडी, वस्न- 
पात्र, ६० मालमत्ता, याच्या उलट “स्थांवर जिंदगी र 
म्ह० घर, शेत, विहीर, इ०. जंगम ढवळें न० 
ल्न वरे प्रसंगीं एकाथा ठिकाणीं जी आचारम्रष्टता 
होते ती. जैंगमपट्टा पु० १ जंगमाचा गुरु 


० 
जगर 


शिष्यांच्या कपाळावर जो भस्माचा पट्टा आढतो 
तो. २ कित्येक स्त्रिया कपाळावर जो लांत्रलचक 
कुंकवाचा पट्टा लावतात ता भू निदैन ). 
जंगम विष न० सपांदिकांचें विष, याच्या 
उलट “ स्थावर विष * म्हणजे वनस्पर्तापासून किं० 
खाणींतून काढलेळें विष, जंगमशोटाई स्त्री ० 
आपणच आपल्याकडे ओढून घेतलेली प्रतिष्ठा 
रकिं० मोठेपणा; ३० येथें तुझी जंगमशटाई काणी 
चाल. देणार नादीं. 

जगरें, झगरं न० २९ 
किं० कोळयांचा ढीग. 
लाकडे, गवत, इ०ची रात 

जंगल [ फा० ] पु० १९ पात्रादकांवर उत्लन्न 
झालेला गंज. २ तांब्याच्या भाड्यांवर्राल विपारा 
कळंक. ३ एक रांवा,-ज्याचा हिरवा रंग होतो. 


पेटाविलेला गोवऱ्यांचा 
२ आगटी; पेंटावेलेली 


जंगल [ सं० ] न० २ अरण्य, २ ओसाड । 


प्रदेश 
“५५ 


1. & जंगलगक वि०निरपयोगी झाडें, वेली, 
इ०नीं व्यापलेला ( प्रदेश ).जंगलट वि ० गांवढळ 


क” का. 


चालीरीताचा ( माणूस ) 

जंगल वि० वाढक्यान जीण झालेला ( मनष्य 
रकि० प्राणा ) 

जगल स्त्री ० नांगराचा फाळ. 

जेंगला स्त्री० १ एक रागिणी. २ एक रांधा 
ज्यांतून हिरवा रंग काढला जातो. पु० कळंक, गंज 

जंगला [ म० जंगल--इ ( प्रत्यय ) ] वि? 

झाडाझुडपाना व्यापलेला ( प्रदेश ). २ रान- 
चट [के० गांवढळ चालारीर्तांचा (मनुष्य ). २३ 
जगलांत हांणारा, असणारा, किं० राहणारा 
( माणूस, जनावर, झाड, इ०), ४ साग फणस 
1शस, इ० शिवाय इमारतीच्या उपयोगाचे 
( लाकूड ).&जेंगलला जट वि० रानवट असभ्य 
जगला ॥हरडा पु० एक प्रकारचा हिरडा ० 
त्याच झाड, याचे फळ कोंवळें काहून वाळावेलें 
अत्ता त्याला ' बालहर्रातकी ? कके० । बाळ- 
हिरंडी ? ग्हणतात 

जगवणूक [ म० जगाविगें 
वेण्याची , वाचविण्याची 
राखुन ठेवण्याची क्रिया 
_ जरविणें [ म० 


] स्त्री“ जग- 
जोपासण्याची , कॅ० 


जेगणें “चें प्रयोजक ] स० 


जंघा 
क्र० १ जवत ठंवण किं० जिवंत राखण; ( झाड 
इ० ) मरू न देगें. २ शावूत ठेवगें; नष्ट न होऊं 
इण, २३ वांचाबण 

जगाल [ फा० ] पु० 2 कल्क, 
वातूच्या पात्रावरील विषारी मल वि 

जगावणे [ हिं० जगाना ] स० क्रि> पुढ 
यण्याय्या अनिष्ट प्रकारासंत्रंवानें इशारा कि 
सूचना देऊन ठेवणें 

जंगी स्त्री किळा, घर, गलवत , ३० च्या” 
तांत कि०्वाजूत जी भोकेःआंतून वाहेरच्या रात्र 


वर गोळ्या मारण्याताठीं ठेविललो असतात तीं 
प्रयक 


जंगी, जंगडी, जंगड स्थी० दाट मैती; 
साहचर्य, 

जंगी [ 'का० जंगून्ययुद्ध ] 2 युद्धासंबरधाचा; 
युद्धांत उपयागा पडणारा, २ फार मोठा: अवा- 
ढव्य, & जंगी तावूत पु० मोहरमांत दोन ढाला 
आणि अनेक तरवार्रा ह्यांना शोभाविलेला डोला 
( कागदार्ची धरासारखी रचना ). जंगी सामान 
न० लढाईच्या कामी उपयोर्गी अद्ली दारूगोळा 
इ० पामग्री. जंगी जहाज न० लढाऊ गल्वत. 
जंगी भोंवरा ० फिरतांना यु गुं गुं असा आवाज 
करीत फिरणारा भोंवरा 

जेगल [ म० जंग ] वि० जुनेपणामुळ [१८ 
फार दिवस वापरण्यांत नसल्यामुळें गंजलेला (काढी 
पदार्थ,-मभांडें, शस्त्र, इ० ) 

जघन [ खल॑० ] न० १ ढुंगण 
कवर, ४ पिछाडी. & जघनचपला सरा? 
नतका स्री, २ जारिणी; व्यभिचा रिणी 

जघन्य [ ल॑० ] ॥वि० १ अगदी पाठीमार्गची ) 

२ निकृष्ट. २ अधम, ४ सर्वविश्र्‌त ( वाईट टं 
पु० १ इल्क्या जातीचा इसम.२ राहू 
लोकांत ठाऊक झालेली कांहों वाईट गोष्ट क्रं 
अर्नातांचें कृ॒थ.रगुप्त असावी अद्ली जी 
वांभाटा, & जघन्यांत येणें गुप्त गा 
राहावी अशी असते तिचा बोभाटा हार 
तांच्या छयाचा बोभाटा होणें. जघन्यवा 
अनोर्ताचीं कृत्ये ० ता करण्याकडे कल 

जंघा [ सं० ] स्त्री० १ पोटरी. २ मार्ड 
तंगडी, & जेघान्राण न०लढतांना मांडीवर 


गंज, २ 


निकट 


२ मांडी १ 


कांहीं 


1. २ 
घाल- 


जंघाळ 


७०७ 


जड 


तात तें आच्छादन(शत्रच्या शत्तरास्त्राच्या प्रहारा- | 


पासून मांडीचा बचाव होण्यासाठो ). 

जंबाळ [ सं० जंत्राळ ] वि चपळ; जलद 
चालणारा ( घोडा, माणूस, इ० ).पु० जासूद 
> हारेण. 

जेजाळ पु०,न०२ प्रथचाच्या खटरकी चेता , 
मास, [० पीडा, २ उपद्रव करणाररा कांदा वस्तु 
1० माणूस; झुछकाष्ठ, &जंजाळ तोढणें कांहो 
कायाथ पराकाष्ठेची मेहनत करणें किं०्कष्ट सोसणे, 
उकाद्याचा जंजाळ पछाडणें त्याला कांहीं कामा- 
साठा आग्रह करणें किं० उपद्रव देणें ०सतावणें. 
एकाद्या वस्तुचा जंजाळ पछाडणे त्या वस्तूव्रदळ 
य्राकाष्टेचा खटपट करणें री 
. जंजिरा [ फा० जजीराहूऱन्वेट ] पु० ९ बेटांत 
जाधलला किला, २ समुद्रानें तीन वाजूनी वेषि- 
उदा कल्या, ३ समुद्राच्या सान्निवींचा किल्ला. 
ह्या तान्ही प्रकारच्या किल्ल्यांना दुर्ग' असें म्हणतात . 

, जेजिरी [ खाला ' जंजीर ? पहा ] स्त्री० २ 

सांखळ [.२जिला लोंबणाऱ्या वअनानें धड्याळ चालतें 
त्री तोवळो, २ किल्ल्याच्या कि गल्त्रताच्या 
मितोना ठेविलेळा भोके ,-ज्यांतून बंदुकीच्या गोळ्या 
वा शनूवर सोडल्या जातात तीं भोकें प्र्येक. 
अजार [ फा० जंर्जार्‌] खी० १ सांखळी. 
र जाड लावत असलेल्या वजनानें घड्याळ चालतें 
क ळी * जंजीरबंद वि० १ मजवूत; भक्कम, 
( हिदी धर, इ० ), २ अगर्दाो चोख, खरा 

ह्शव 9३० ) ह 
कज. न, [ खं० यजुस्‌ ] पु० यजुवेदी 

नंदचा शब्द ). 
न व ञ्ञश 1 स्त्रा० डोक्यावरचे जे लांब 
सिया मोल 'चिकटून त्यांचा दोरोंसारखा 
साड कार, पु० कांहौं एक कार्य करण्या- 
क 1 एकत्रित झालेल्या लोकांची जुळणी , मिलाफ, 

के जूट, 
वे ती [ म० जटस<मिलाफ ] अ० करि० कांह 

णे करण्यासाठी अनेक लोकांनीं ऐकमत्यानें 


कन [ सं० ] स्थ्री १ चिकटलेले केश (माण- 
क्या ) २ न केचरल्यामुळें गुंतलेले केश ( वेरा- 
चे ); तपरक्याचे केश. ३ वड,पिपळ, इ०च्या 


जोंवतात त्या पारव्या. & जटागोर स्त्री> एक 
औषधी वनस्पाति. हिचो पानें पूजेत गौरीला वाह- 
तात. जटाजूट पु० १ जटांचा शिखराकार 
वांधळेला तमूह. २ शंकराच्या डोक्यावरील 
केश ,-ज्याला “ कपर्द॑ ? असें .म्हणतात. 
जटाधारी पु० गोसावी, बैरागी ( जे डोक्याव- 
रचे केश विचरीत नाहीत म्हणून त्यांच्या जटा 
झालेल्या असतात). जटापाठ पु० वेदाच्या कचा 
म्हणण्याची एक विशिष्ट पद्धत; उ० * युलूंना 
वंदाव ? हे शब्द ह्या पडतीनें पुर्डालप्रमाणें म्हटले 
जातील;युरूंना वंदावें वंदावें युरूंना युरूंना वंदावें. 
जटापाठी पु० जटापाठाच्या पडतीनें वेद म्हण- 
णारा ब्राम्हण, जटामांसी स्थरी० एक औषधी वन- 
स्पाते. जटाळ्या वि०ञटा धारण करणारा. 

जटेल [ सॅ० ]वि०१ जटा धारण करणारा. 
२ गुंतागुंतीचा. > दाट, .निविड ( अरण्य ).पु० 
2 तपस्वी. २ त्रम्हचारी . 

जरिला [ सं० ] वि० जटिल लोकांतंत्रधाचा. 
पु० गोसावी ३० कांचा रसायन करण्याचा एक 
विशिष्ट प्रकार कि० त्या प्रकाराने सिद्ध केलेलें 
रसायन. रि 

जठर [ सं०] पु०, १० १ उदर, पोट. २ 
पदार्थांचा आंतील भाग. २ गर्भाशय. &जठराझि, 
जठरानल पु० पोटांताल अन्न पचविणारा आसे. 
जठरामय पु०जलोदर.जठरज्वाला स्त्री ० पोटशूळ, 

जड [ खसॅ० ] वि० १९ तराजूंत धालून वजन 
केल्यानें पदार्थांचा जो धर्मविश्षष समजतो त्या 
धर्माने युक्त.२ बुद्धीनें कपी अस्ता(मनृष्य इ०प्राणी). 
३ काम करण्यांत सुस्त; ज्याला कांहीं 
काम करावयाला इतरांपेक्षां आधेक वेळ लागतो 
असा; संथ. ४ पचवावयास कठिण ( ला & 
५ युंतायुंतीचे; जिंकीराचिं; भानगर्डचि; दुष्कर 
(काम, कारभार, ३० ). ९ पहत्त्वाच; जवाव- 
दार्रीचें (काम ). ७ वरच्या दजाचा; असामान्य. 
८ वजनदार, मोठ्या अधिकाराचा. ९ मूल्यवान; 
भारी किमतीचा.१० समजावयाला [कि० आकलन 
करावयाला कठिण ( कांहीं विद्या, शास्र, ३० ). 
१2 दुस्साध्य [कि० कष्टसाध्य ( रोग ). १२ थंड 
स्वभावाचा; ज्याच्या अंगी चलाखपणा किं० तर- 
तरी कमी असा ( मनष्य ); मदड. १२ अचेतन 


जड ७०८ जडीच 


(वृक्ष, बोंडा, इ० ). १४ संयुक्त ( व्यंजन ).१४ जडणी वर “ जडण > पहा. 

टणक ,-पातळ आणि वायुल्प नव्हे असा ( दगड, | जढणें स० क्रि १ (दोन पदार्थ) एकार्शा एक 
लोखंड इ० ) .& केळें नाही तावर जड | सांधर्णे, चिटकावणें,किं० संयुक्त करणें. २ (हिरा, 
कोणतेंही काम आपणाला कठिग वाटतें पण तें माणिक, इ० ) कोंदणांत बसविणे, अ० क्रि १ 
करावयाला हाती घेतलें म्हणजे त्यांतील खुच्या | पक्केपणा बसणें किं० चिकटणे, २ एकादी सवय, 
आपणाला कटू लागून तें सोपें वाटर लागते. जंड | व्यसन, खोडी, पारेपाठ, ४० अंगा. निविषट होणें. 
धरणें महत्त्वाचा किं० संमान्य समजणे. | जप [ म० जडणें ] न० १जोडण्याची क्रिया; 
जढ सांगणें उत्तरोत्तर कठिण असा वाटूं लागणें | सांधेजोड, २ कोंदणांत वसविण्याची आरिया. 
(एकादा रोग, करावयाला घेतलेले काम,इ०). जंड | २ विधानांची ,दकीगतींची ,के दृष्टापतत्तास आलेल्या 
जाणें परिगणामां दुःखकारक होणें; पश्चात्तापाला गोष्टोंची एकवाक्यता ,झवाद जुगणी; किं८मिलाफ- 


ही... १५ र 
कारण होणें. एकाद्याचे आसन जड होणें त्याडा जढपळिंज न० भाताचो पूर्णपणें न पोसलेल 
गर्व होणे.जडअवघड न०ण्काद्या कामांतील पंचा- 


व कणलें समुच्चयानें किं० अशा कणतांतून काढलेले 
इती,पेच, अडचणी, ३० तसुच्चवान, २अडचणीचा तांदूळ, 
प्रसंग. जडपारडे, जडबुडाचें माणूस न० की जढब,जडप[अ ०जवूं ]वि०८कठिण;जाखर्माचे; 
27 दार माणूर ० ० र! टर क 0१: त न 
किं० वजनदार ह» सदसरत उ० सत्त आण । कोरराचे. २ दुःसाध्य ( आजार, संकट, पेच )- 
आळशी मनुष्य ल्न हा वु वाक्प्रचार, । > मारी (किंमत). 
म्हणा, इ०, लखांक ११३८२ पहा, जडबॉका प० ला. 
मक ६.4. रट पद ब क्यु जडाट्ू सप्री० वर : जडण * पहा. 
वाढव्य, लठ्ठ, फाफशा ( माणूस, प्राणी, न कॉदणांत बतं- 
वळ वदा प जयी जडाव [ म० जडणें ] पु० 2 कोंदणांत ब 
क० पदाथ ), जडभारी न० संकट; पेचाची विणें ( हिरे, मोती, ३ १. २ कचता, घटना दे 
> ४ ४7२. “> >. शिळ . मह.” ० ्ं “च «८ क 
स्थात. [१८ काठेण,दुःसाथ्य, ज्नकांरीचे(काम), पक्षेपणी बेव्याच्ची क याति त्कयी स्थिति. 
नव री ) लट व ॥ झाल्याच र 
जडजूग [ म० जड>कठिण; जूगनयुगरूजं ] ल ्‌ ह जड 
को ल: अले वह... जढावण [ म० जड ] अ० क्रि १ जड, 
न० १ काम, कारभार ,इ०ची जोर्खाम कि० जवा- दर घ्य,किंध्जोरदार दोगे पाऊस 
वदारी, २ जोखर्मांचें काम, वि० आअतिदाय कठिण | २८ ५ उःसाध्य,किं०्जोरदार होणें (वारा, गणे 
मि विव व क रोग, पंचाईत, इ० ), २ गार्विष्ट किं० मदांध हारा 
ह ल गे गळी हवि. पे (एकदम हातीं आलेल्या संपत्तीने किं०अधिकारानें)- 
य ड | म० उ स्त्र ठ पात्त; माट मत्ता; जंडी 7 ठर दींचें मूळ. “३ 
३० गदाधरभटाची जड लाख रुपयांची आहे. भी कयी ही 6 वीक कचा करा” 
जड [ फा० जर-सोनें ] न० सोनें परवोषयोगी पळ (दक्ष, वेली, इ०चे). 8० गीं 
४ ० जर<>< < .-- (3 (2 आह... यह. तट: 
च . सोहादादान | ह्यो नह रुतणें कांहो एका अधिकाराच्या जा 
फक्त पुढील तमासांत येतो. & जडजवाहार न० । _- - त मात 
नें, रपे, द्विरे 2_ । तो भक्कमपणे बसणें; उ० ह्या दरबारांत 
सान, रप, हेरे, माणके ३०,कि० इ० चे बनावि- । जह र्तली ढ क्क न 
लेले पदार्थ समज्याने डी रुतली तर मी तुझें हे. काम टे 
छळ पदार्थ समु्चयानें; एकाद्या माणसाच्या नी गेषथी कीट? 
व गीन रर जुडाबुटी [ हिं ]स्त्री, १ औ वगा 
मालकाचे सवे मूल्यवान पदार्थ ससुच्चयान. मुळे पाळे, इ तमु्चयानें हऱ्चर्णांच्या रर 
वणें [म०जड]अ० आधिक त... १ पीळ, ३० ने.२अ ठ्ेबिलेले' 
क पा म्या आधक जारेदार [्क० उपयोगी पडावे म्हणून बाजला काढून 
दवस अपथ्य होतांच ताप जडकावला, जडींव [२ णें 1 वि १ दोन 
र 1० जड' 
_ जेडण [ म० जढणें ] १ जोडणें, सांधणें. २ र 3 
जोडण्याची किं० सांधण्याची क्रिया किं० तऱ्हा .३ 


ळत. हन कॅ०पांधून 
आधक पदार्थ 1१० भाग एकत्र जुळवून र्कि०£ ती 
*रणांत बसविण्याची क्रिया कि व्तऱ्हा.४सांधणी, 
* ५ जडण्याची मजुरी, 


4.00. त हृ 
पैनावलला पदार्थ; उ० ही सहाण जर्डाव आ 
जडणानळ स्त्री वर द 


सरी । > *. वय ब 
जपून वापर, २ कोंदणांत हिरे, मोती ी हांध- 
केलेला ( दागिना ). ३ अनेक पदाथ 


गह १ बुद, णीनें शेयोगानें/कें० जुळर्णाने,बनविलेला 


(वदार्थ)-- 


जड्या 


४ अंगचचा नसलेला आणि मागून लाविलेला , 
जाडलेला , किं० चिकटावलेला ( पदार्थ ); उ० हा 
पागोट्याचा पदर जडोंव आहे. 
जञड्या [ म० अडणें ] वि १ जडाव काम 
केरणारा ( सोनार ).२मूळचा एकाद्या ठिकाणचा 
नखून बाहेरून येऊन स्थायिक झालेला; उ० हा 
उपाध्या या गांवचा नव्टे,तो जड्या आहे. 
जण [ सं० जन ]पु०्माणूस; मानव जातीची 
एक व्याक्ते; उ० एक जण ( म्ह० एक माणूस ); 
नज आम्हांपैकी पांच जण(ह्य०पांच माणते). स्री० 
शेणा; न० जणें.“जण? याचा उपयोग पुढीलप्रमाणे 
हाता; दोघे नग, तिघे जण ,चोधे जण, पांच जण, 
सहा जण ,३०.&जणचाल स्त्री ०पमाजांत रुढ अत- 
रहा शिरस्ता, चाल, किं० धारा. जणवाढ स्त्री० 
शेतकऱ्यांनी सावकारापासून घेतलेल्या धान्यावर 
पन वाढ सावकार घेण्याचें ठरवितील तितकी 
*ः उ० जनवाढ जी बसेल (किं० ठरेल) ती मी 
अुम्हाहा थ्यावयाळा कवूळ आहें. 
जेणूं,जणों उ ०वा०अ ०अलें वाटतें,दिसतें,र्के ० 
भवते का;उ०झाडावरून फुलें पडत आहेत, ञणों 
तेची पूजा चालली आहे ! 
किं क कु [ खे जंतुनूप्राणी ] पु० १ कोर्णाही 
णी, २ पोटांत जे वीतभर लांत्र आणि सुतळी- 
शतके जाडी प्राणी उद्भवतात ते प्रत्येक. वावडिं- 
काढ्याने हे जंत नाहोसे होतात. & 
जंतवाताळें न० जंतांच्या उपद्रवामुळे पोटांला 
येतो तो फुगवटा. 
जत, जथ [ म० जथणेंन््जुळणें ] स्त्री० १ 
'कापा , मेलाफ. २कांहीं माणसांचा कांहीं कामा- 
निमत्त झालेला एकोपा, किं० उभारलेली संस्था, 
खाला * जतीमती ? पहा. 
८ जतकारणी, जतकारणें पुढें : जतावणी, ? 
अतावणें ? पहा, 
व. ) जतनाई [ सं० यत्न ] खी ० १निगा; 
या पदार्थोबद्दल काळजी घेऊन तो जपून र्किं० 
मळ ठेवणें; काळजीपूवक रक्षण; संगोपन, २ 
किट र ठेविलला , घेतलेला , किं ०दिलला पदार्थ 
शब्द हो ; ज्याला जपावयाचें तो. “ जतन ? 
वतत ह्या अर्थी नपुसकलिं्गाही आहे, & 
1 सुराक्षेत ठेवणें; काळर्जानें ठेवणें. 


७०९ 


जत्न 


जतनामा पु० वेशावळ; वंशवृक्ष. 

जतावणें [ म० “ जतन ? पासून ]स० क्रि० 
काळजीपूर्वक रक्षिणें कि० जोपासणें; सुरक्षित 
आण शावूत ठवण, 

जंतर न०, जंत्री ख्री० [ सं० यंत्र ] १ 
सोनारलोकांची तार काढाययाची पट्टी; चढ्या 
क्रमानें मोठां होत गेलेलां भोके जिला पाडलेली 
असतात अशी लोखंडाची पट्टी, जांतून सोनार 
लोक सोन्याची किं० चांदीची सळई ओडून हाव्यां 
त्या जाडीची तार तयार करूं शकतात. २ कोण- 
तेही चमत्कारिक किं० आश्चर्यजनक यंत्र क० 
युक्ति. २ उत्कृष्ट धारेचे हत्यार, तरवार, ३०. & 
जंतरपट्टी ,जंतरपाटी स्त्री० वर जंतर ' चा अर्थ 
पदा. जंतर मंतर पु० न० मंत्रतंत्रादे अवडंबर 
( करणें, माजाविणे) . 

जतावणी [ म० जतावणें ] स्त्री० 
इशारा; सूचना. 

जताविणें [ हिं जताना ] स० क्रि ९ 
कांहीं काम ॥्के० गोष्ट एकाद्याला बजावून तांगणे; 
त्यानें तें काम किं० गोष्ट विश्तरूं नये म्हणून त्याला 
खरावून खरावून त्तांगणें. २ कोणेकानें कांहीं गोष्ट 
करावी ० कांहीं गोष्ट करूं नये अशी त्याला 
सख्त ताकीद देणें. 

जती [ सं० याति ] पु० १ जैतांचा धमंयुरु. 
२ जैन भिक्षेकरी. २ जेंनधमी तन्याशी . & जत्या 
म्हणणें १ ( जैनांच्या जतीचें) ध्मंग्रंथाचें पठन.२ 
गप्पा मारणें; चपँटपंजरी चालविणे; वडबड चाल- 
विणे; ह्या अथीं “ जत्या हाणणें ० मारणें ? 
असाही वातप्रचार आहे. 

जतीमती, जथीमथी | स० जथणें--मधणें ] 
स्त्री० कांहीं विशिष्ट कार्यासाठी स्थापिलेली संस्था 
क्रं मंडळी; जूट. २ एका विशिष्ट संस्थेतील 
प्रत्येक इसमावर असलेली जबाबदारी ,/-स्वतासंभरधाची 
आणि बाकीच्या संत्रंथाची.' एकजती एकमती * 
ह्याच अर्थानें वापरतात. 

जंतु [ सं० ] पु० १ कोणताही प्राणी. २ 
कोणीही इसम. २ शोमे; काट, 

जंत्र [सं० यंत्र ] न० १ सोनारलोकांचें 

सोन्याची किं० चांदीची हाव्या त्या जार्डाची तांर 
काढावयाची पोलादी पट्टा. वर ' जंतर * पहा, २ 


ताकौड; 


जंत्रमंत्र ७१० जन 


कोण्याही काचे कोग्ेहे छरसर ७ 1 --- कामाचे कोणतेही दुर्वादार | 23 
एकाद्याला जंत्रांतून ओढणे त्याला कडक एी- 
स्तोंत ठेवणें किं०धरणें;त्याला पूर्णपणें शिस्तीप्रमागे 
करें नियमाप्रमाणे वागावयाला भाग पाडणें.जमा- 
खर्च ( किं० हकीगत किं० हिशेब ) जंत्नांतून 
ओढणे तो वारकाईनें तपासणें; त्याची शहानिज्रा 
करणें. जंत्रांतन ओढलेला ।वि० आजार इ० मुळें 
अत्यंत रोड झालेला.जंत्री ओतलेला सुंदर आणि 
नाटस बांध्याचा; प्रमाणवद्ध अवयवांचा आणि 
चेहेम्याचा ( माणूस, वासरू, ३० ). कोणेकाला 
जंत्रींत धरणें त्याच्यावर सख्त नजर ठेवून आणि 
देखरेख करून त्याला कांहों काम करावयाला 
लावणें; त्याला खेळूं न देणें. जंत्रपद्टी, जंत्राची 
पट्टी स्थी० वर * जंत्र ? चा अर्थ 2 पहा. 
जंत्रमंत्र पु० न० वर ' जंतर भंतर ? पहा. 
जच्ना [ खळ यात्रा ] ख्यी० एकाथया गांवा 
प्रसंगविशषा ० वर्षांतील कांहा विशिष्ट दिवशां 
कांह विशिष्ट उद्देशानें जो बाजार भरतो तो; उ 
मुंबईस कोजागरी पोणिंमेला गवाल्या टाकंवर 
जत्रा भरते; उ० पुण्यास नवरात्रांत 'चेतुः शंर्गाची 
जत्रा भरते; उ० आवास येथे नागपंचर्माला नागो- 
वाची जत्रा भरते.' यात्रा आण जत्रा? यांच्यातील 
भेदासाठो आमचें मराठी भाषेचे वाक्षप्रचार , 
म्हणी, इ० 27 हूं पुस्तक लेखांक ? २६४ पहा. & 
जत्रेकरी पु जत्रेला गेळेला इसम. 
जंच्रा [ संन्यंत्र ] ह्यी० 2 कांही विशिष्ट सर- 
णीनें केली पदार्थाची "कायद्याच्या कलमांची ,के० 
ऐतिहासिक वृत्तांची मांडणी किं० रचना .२ अगर्दी 
भोटक हकीगत. ३ केमवार यादी. ५ अंथांत 
कोणचा विषय कोणच्या पानांत किं० लेखांकांत 
आहे याचें टांचण *२कांहो हिशेब करण्याचा अडाखा 
किं० युक्ते ० वसविलेली रीति, ७ सोनार- 
लोकांची तार काढावयाची पट्टी; वर “जंतर पहा. 
जथणें [ सं० दैव[जमाव, कळप ] सक्रे० 
कार्यविशेषाची साधनसामय़ी जुळाविणें ६. जम- 
ग. माठ हा पदार्थाची जुळणी करणें पूर्व तयारा 
स लागणें, & व. ना ह हि धोब्ध 
पूर्व वारी वत यया स््री० १ जमविणे. २ 
* २ व्यवास्थत.मांडर्ण 


, यपत(-थ )खीळ्पूर्व तयारी; जुळवाजुळव, 
मांडामांड, 

जथाविणें [ म० ' जथणे चं प्रयोजक ]स ० 
क्रे० १ जमविणे; जुळविणें. २ घडवून आणणे. 

जथा [ म० जथणें ] पु० १ समुदाय; टोळो.. 
२ कांहीं विशिष्ट नियमांना संधाटेत झालेली मंडळी; 
यर दे बढब,  ताते.. ५. दादा कुडंबांतील- 
सवे माणसांत बोलणें, चाले  चेहेरेपट्टा, स्वभाव, 
२० वावरतात लें सादृद्य असतें ते. & जथाजथ. 
ख्रा० वर “जथणें? मध्ये पहा, जथावळ स्थी० १ 
क छुडंब .२ नात्यानें जुळळेलां सर्व माणसें समु- 
चयाने किं०्अशा माणसांत किंन्कुंडवांत आढणारा. 
सवसाधारण युण, धर्मं, किं ० ढव १ 
_ जदीद [ अ० ] नि १ नवथर नेमिलेला 
पार्या, अधिकाश, किं० कामगार, २ नुकतांच 
साल्ला किं० प्रचारांत आलेला. 

जधी क्रेवि० ज्या दिवशा [१०८ समयो;जेब्हां. 

गच | खं०] पु० ? प्राणा, २ मनृप्य. २ 
"क व्याक्ति, ४ लोक; सम्राज; चारचोधे; द्या 
आभा नपुंसकलिंगी सुद्धां. समूह; उ० अजन म्ह? 
अन्ने क कुत्र्यांची टोळी, ६ राष्र; लोकससुदाय .. 
€ जनातित वि ० अली किक; लॉकोत्तर. जना- 
घिप पु० राजा. जनान्त पु० १ एकान्त, २ वम. 
जनान्तिक वि० (नाटकांत ) इतर पात्रांस ऐकू न 
जाईल अल्े शेजाऱ्याशो वोलगे, जनपद पु० १ 
समाज, २ लोक, ३ राष्टर, देश. ४ खेडेपाडें. जन- 
मयोदा स्त्री० , जनव्यवहार पु० चाल, राते. 
जनरव, जनवाद्‌ पु० /जनश्रति स््री० ९लोकवातां 
२ टका. जनलोक पु०१ सप्त लोकांतील पांचवा - 
२ सर्व लोकततमाज. जनकथा स्त्री०ळोकांत निरा” 
शार असून प्रचलित अशी कांही गोष्ट किं०्वाबत? 
0 सोंजर ही वाघाची मावशी, हत्तीच्या कानांत 
अंगी गेली असतां हत्ती मरतो , इ० समज.जनरंजरन 
१०९ मजेला संतुष्ट ठेवणे हे जेराजाचें कर्तव्य ते. २ 
छाकांत आपली प्रतिष्ठा वाढावी म्हणून खटप८* 
जनरूढि सा समाजांत चालूं असलेली तरण * 
अनलूज्जा ख्री० लोक आपणाला काय वडी 
याचा विचार; लोक आपणाला नांवे ठेवितील 
१ जमा " काय अशी कचर. जनवदंती,जनवाणी खरी० 
1.डसंधटणा. समाजांत बहुत लोक जे बोलतात.तें.जनवाक्‍्य जना” 


जनक ७ 


दुन, जनों जनादुंन लोक जें बोलतात तें इंधराचें 


वाक्य होय. जनस्थान न०१दण्डकारण्याचा एक 
भागावशेष, २ होच नाशीक शहर. जनापवाद 


२ समाजांत एकाद्या माणसावद्दल प्रचालित निंदा 


।कै० गैरसमज. २ लोकांचा एकाथा गोष्टीबद्दल 


का. यह -] किं०अ क्ष्प किं ०मत : आपण भला 
क (क रि जग) भले मागे ' जग 'मध्य पहा. 
वी क तोडो लागतां पुरवत नाहीं. होक 
दा असे बोलतात आणि एकदा त्से बोल- 
टी धा दोन्ही बाजूंनों दोष देतात म्हणून 
॥ खूप करण्याचा प्रयत्न निष्फळ होतो. 
जनात एक मनांत एक आंतल्या गांठोच्या मन 


ष्थ त्र भ्र >> व्ळ च्य 
च ह वर्णन आहे. आपल खर मत प्रकट न 


की ची जनादुंन वहुत लॉक जें बोलत 
मलाडा क त वचन म्हणून चालादयाला 
ऐकावे जनार वह देवाला 1. र कहर 
घ्यावा न करावें मनाचे लोकांचा विचार 
प्रमाणें ज॑ ला व व्यापक्‍्या .: स्वताच्याच  नताः 
गुर अ.न य वारगे अतेल तें करावें,जन त्रिविध 
कांही केळे की स्थिरपणा नस्ततो., २ आपण 

वेळानी निंदूणारे लोक आढळतात. 
खः मळ ५. ] वि उत्पादक; उसन्न करगारा; 
जनता [ गतीही .पु० नाश /पैता, 
प्रजाजन; र्प्त ] स्त्री० १ लोकसमुदाय. २ 
जी त.. ०] न० २ जन्म; उत्पाते. सप्रादु- 
केडनात घाती त खि ह मती. 
सृताशोच म्ट तो विटाळ; सुवेर; सोवेर; तोदैर, 
कुडंबांतील कोणी माणूस मेल्यानें 


जनना [सं ल ह 
डग ] स्री० माता, आई. 
तीची अ बे० ज्याच्या मानेवर केशांचे चार 
स असा ( घोडा ी। 
*) 
क्र क क अ [फा० जनाना] पु० राजाच्या 
लार णा मेळ्या'सागताच्या ख्लियांची घरांतील 
जन ही ह... 89... ६ 
् की [ फा० जनानाहू ] वि० १ ल्ियांचें, 
८ ब असें. २ श्लियांत आढळणारे, ४ 
काळ. १ शाभल असें, ५ नामर्दपणाचें. 
दुन [ खं० ] पु० श्रीविष्णु. &8 जनीं 


शै जन्म 


जनादन माग ' जन'मध्यें पहा.जनादनी ऊद॒ पु० 
पिवळसर आणि उंची इजांचा ऊद. 
जनावर [ फा> जान्‌वर_] नन्पशु.२ प्राणी . 
जानि [सं०] स््री० १ जन्म; उत्पत्ति, २ आई. 
जनित [ सं० ] वि० १ उत्पन्न झालेलें. २ 
उत्पन्न केलेले. समासांत उत्तरपदो हा शब्द 
पुष्कळ वेळां येतो; उ० क्रोथजानित म्ह० क्रोधाने 
उत्पन्न केलेला किं० क्रोथापासजञ उत्पन्न झालेला. 
जनिता [ सं० जनित ] वि उत्पादक. पु० 
वाप, पिता. स्ी० जनित्री म्ह०आई, माता जननी . 
जनी स्थी० एका विशिष्ट जाताचें विब्याचें 
पान. हें काळसर आणि तिखट असतें. 
जनेदारखाना पु मागें ' जनानखाना * पहा . 
जनोबाभट्टी वि० जनोवाभट्ट ह्या नांवाच्या 
इसमानें रूढ केलेलें (मोडी लेखनाचें वळण). 
जन्म [ सं० जन्मन्‌ ] संस्कछृतांत न० ,मराठोंत 
पु०, न० २ उत्पात; प्रादुर्भाव; आस्तत्वांत येणें. 
२ आयुष्याच्या मर्यादेचा अवाधि; आयुष्य; उ० 
त्याचा सारा जन्म दारिंद्रयांत गेला; उ०मी जन्मांत 
खोटें बोलले नाहो. & जन्मान्तर न० १ अन्य 
जन्म; दुसरा जन्म; मागला क्रिं० पुढला जन्म; उ० 
मी जन्मांतराचें पातक भोर्गांत आहें; उ० जन्मा- 
तरा तूं माझे उसने घेतलेले पेने फेडिशील. जन्मा- 
षटमी स्थी० गोकुळ अष्टमी हा दिवस; श्रावण वद्यां- 
तील अष्टमी ही तिथि. जन्मपत्रिका स्त्रीजन्माच्या 
समया ग्रहादिकांची खगोलांत कशी स्थाति होती हें 
दाखविणारें कोष्टक, जन्मभाषा स्त्री ० जन्मानंतर 
अगदां प्रथम जी भाषा मूल बोळे लागते ती भाषा; 
स्वभाषा, जन्मकाल पु० १ पुलाचा जन्म ज्या 
समया झालाः तो समय ,-तिथि, वार, मास पक्ष, 
ग्रहांचे अस्तोदय, ३० नौ उपलाक्षित जो समय तो. 
२ ह्या समयाचें कागदावर केलेलें टिप्पण, २ तबंध 
आयुष्य किं० आयुष्याचा अवधि. जो गुण बाळा 
तो जन्मकाळा लहानपणी सुलाचे जे युण दिसतात 
तेच बहुधा त्याच्या सर्व आयुष्यभर त्याच्या आचर- 
णांत दृष्शीक्ष पडतात .चांगल्या युणांतंबंधानें बोलतांन 
तसच वाईट यणासंबंधानें वाळतांना ही म्हण याज- 
तात. जन्मकरंटा वि० जन्म झाल्यापासून दुदवी 
क्रें० नादान असा. जन्मकुंडली स्त्री ० ज्या ल्झों 


ञ्न्म 
जड मती 


जन्म झालेला असेल त्या ल्ह्ञांचें ग्रह पाहाण्या- ' 


साठों जें वारा घरांचें कोष्टक करतात तें करिं 
त्या कोष्टकांत दाखविलेली ग्रहांची स्थिति. जन्म- 
खोड स्त्री जन्मापासून अंगीं असलेला उणेपणा ग्रे 
जन्मापासून म्हणजे अगदां लहानपणापासून जडलेली 
वाईट सवय किं० लकव. जन्मगांठ स्त्रा० ? 
सवध आयुष्यभर टिकून राहाणारा संत्रंध ( नवरा- 
वायको इ० चा ). जन्मजूग स्ी० संब्रंध जन्म- 
भर टिकणारी [० पुरणारी वस्तु ( कांहां 
दागिना, सर्गंग, इ०). जन्मदिवस ,वाढदिवस, 
जन्मादिन पु० ज्या माहिन्याच्या ज्या तिर्थास 
एकाद्याचा जन्म झालेला असेलत्या महिन्याचा ती 
तिथि. ही तिथि प्रातिवषीं मुलाचे आईवाप पक्कान्नाने 
साजरी करतात;उ० माझा वाढाद्वेवस आश्विन वद 
चतुर्दशीत होतो. जन्मनाम न० जन्मनक्षत्राच्या 
संवंधानें अवकहडाचक्रावरून जें नाम ठेवितात तें. 
जन्मनक्षत्र न ज्या दिवसनक्षत्रावर ज्याचा जन्म 
झाला तें दिवसनक्षत्र.जन्मप्रभति क्रि ०वि० जन्मा- 
पासून, जन्मभूसि स्ा० जेथें ज्या मनुष्याचा जन्म 
झाला तें स्थल देश ,धर ,३० .जन्ममरण न०जन्मास 
यावें,मरावें,पुन्दा दुसऱ्या जन्मास यावें पुन्हा मरावे, 
ही राहाटी, जन्ममास पु० ज्या माहेन्यांत ज्याचा 
जन्म झाला तो त्याचा जन्ममास. जन्म्रयोग पु० 
युभाशुभकल्सूचक जो जन्मकार्लान आहांचा योग 
तो.जन्मराशि पु०एकाद्याच्या जन्माचे समया ज्या 
राशीस चंद्र असतो तो त्याचा जनमराशै. 


जन्मलय़ न० जन्माच्या समर्यांचे ल्य 
( ज्योतिषांत ). जन्मसावित्री स्थ्री० १ पति 


जिवंत असतां जी मेली ती स्री; जिला वैधव्य 
पापत झाल नाहों अशी ल्ला; उ० व इ, तूं जन्म- 
सावित्री हो अस्ता मी घुढा आशीर्वाद देते. २ 
( विनोदांत ) फार दिवस न धुतलेली धाबळी ,- 
हा सांवळ्यांत वापरतां 


येते. जन्मलोंवळा वि० 
तरी नेलेणारा तो मना- 
१ सुकटा, ३० ), २ ज्याला 
टाळ झाला तरी जो तिकडे दुलंक््य करतो असा 
पु० जन्मापासूनचा 
र्जयाचा जो स्वभाव तो. एकाद्याचा कांही 
जन्म जाणें ल्याने त्या प्रकारे साऱ्या 

् प्रकारं सा 
॥बुष्यभर वागत अत्तगें; उ० उनाडक्या करण्यांत 


$ 
जन्म 


विसचा सारा जन्म गेला ( कि» जात आहे) 


। तिने कन्येला ( क०्पुत्राला ) जन्म दिला ती 


कन्येला ( किं० पुत्राला )प्रसवली जन्माचा खोटा 
जन्मापासून जो खोटेपणा करीत आला आहे 
अला, जन्माचा रोग 2 जन्मल्यापासून एकाद्याला 
पीर्डात असलेला रोग. २ मरणापर्यंत वरा न 
होणारा रोग. जन्माचा रोगी ८ जन्मा- 
पासून जो रोगग्रस्त तो. २ ज्याचा रोग तो मरे- 
इर्वत राहाणारा आहे असा. जन्माचा सोबती 
पु० मेरपंयत टिकून राहील असा ( नवरा; 
वायको, व्यसन, रोग, इ० >. जन्माची भाकरी 
स्थ्रा० . जन्मभर पुरण्याइतक चरितार्थांचे भरपूर 
साधन ( शेत, वतन, नोकरी, इ० 3). जन्माचं 
सार्थक न० जन्मास आल्याचें चीज करि० साफल्य 
( करणें, होगें ), एकाद्याच्या जन्माचा पाटा- 
वरवंटा घेणें त्याला जन्मभर पोसण्याची हमी घेणें 
कि० जवाबदारी वाहाणें, जन्माचे कमी ,जन्माचे 
कर्मा क्रिगवि०१कधींतरी;उ० तूंजन्माचे कमी मछ- 
खांबावर उडी मारली आहेस काय?२साऱ्या जन्मांत; 
एकदाच किं०अगदा थोडे वेळां उत्यानें अन्माचे कमा 
मुलाच मुंज केली, एकाद्याला जन्मास घालणं 
त्याला जन्म देगेंत्याला प्रसवणें;र्‍्याला उपन्न करणें; 
उ० जन्मास घाली तो भाकरी देई. जन्मास 
नाळणारास रडणें १ आपणाला जन्म देणारात 
शिव्या देणें. २ न्ापल्या प्राअतनाविरुद्ध अर्संतोष 
व्यक्त करणें, जन्मास येणें १ जन्मगे. २ क 
होणें. एकाद्याचा नवा जन्म हाणें तो सर्वकर 
आजारांतून निभावणें किं« बचावणें. जन्मखुंट 
पु० १ खोलोच्या खेळांत ठाम बसलेला म 
२ पक्केपर्णा एकाद्या ठिकाणी वसलेला मश 
काहा पदार्थ, जन्मचुडेल स््री० द्वाड आणि व्य 
खी. जन्मजन्मो , जन्मजन्मांतरी २ द्या गग); 
अन्य जन्मो, २ काही ( अकरणरूपी श्रयांत /! 
दो. ( कवारणलेप क 
3 मो जन्मजन्मी खोटें बोललो नाहीं कि सून 
णार नाहो. जन्मत: क्रि० वि० आट हणयक] 
जन्मस्थान न० १ जन्मभूमी. २ डा वीज 
जन्मश्थानी लघुुका करणें £ मातेशी 


> र गं बेइमान 
चार करणें. २ उपकार करणाऱ्याशा क्र 
हाण, जन्मारभ्य, जन्मादारभ्य क्रि? 


जन्मापासून, 


जन्मणं 


७१३ _ जबानी 


जन्मणें [ सं८ जन्मन्‌; म० जन्न ] स०क्र० 
उत्पन्न करणें; प्रसवणें; ०ला जन्म देणें, अ० क्रि० 
उत्पन्न होणे; जन्न पावणे; जन्मास येगें. 

जन्य [ सं०] वि० २ उत्पन्न केलेले. २ धरा- 
ण्यासं्रंवाचें.२ ०पासून उत्यन्न झालेला; उ०विरह- 
जन्य, शोकजन्य, ३०.न० १ उत्पत्ति. २ लढाई. 

जप [ ख० ] पु० १ इंधरनाम, मंत्र, ३०चें 
मनामध्यें अनेकवार जें उच्चारण तें. २ स्तोत्रादि- 
कांची मनामध्ये एकवार आदृत्त. 8 जपजाप्य 
ने० जप, इ० जें पुण्यकम तें. एकाद्या कृत्याचा 
( कि० गोष्टीचा) जप घेणं (किं० धरणें ) त्याचे- 
वद्दळ किं०तिचेत्रद्दल वारंवार वारंवार वॉलत असणें. 
जपमाळ स्त्री० जपाच्या आवृत्तीचा संख्या मोज- 
ण्यासाठो जी मण्यांची माळ हातांत घेऊन एक 
आदृत्ति झाली म्हणजे एक माणे ओढावयाचा ती 
क. * एकाद्या गोष्टींची जपमाळ घेणे १ ्तचे- 
नेदूळ वारंवार बोलणें, २ ती एकसारखी मनांत 
घाळण री 


जपणी, जपणूक, जपण [ म० जपणें ]स्त्री ० 
एकाद्या माणसावर किं० कांहीं चालत असलेल्या 
कामावर ल्श््य किं नजर ठेवणें किं० पाळथ 
साचा क्रि० करणें ).जपणीस बसणे (किं० 

मा ) पाळ ठेवणें. 

न जपणे [सं० जप्‌-तोंडांतल्या तोंडांत म्हणणें] 
व क्रि० १ विशिष्ट सरगींत किं० क्रमांत चूक 
पज व्हावी म्हणून सावध असणें किं० सावधगिरी 
धाळगणें, स० फक्रि० ०त्रदळ काळजी वेऊन असणें. 
५अददळ काळजी घेणें; वर नजर ठेवणें, २ कांही 
गोष्टीचें वारंवार उच्चारण किं० निवेदन करणें. 
३ मंत्र, स्तोत्र इ०-चा पाठ म्हणणें. 
जपतप,जबतब क्रि? वि० कसेबसे; कसे- 
तरी. [ पत्ली(जोडीने). 
जपती [सं० ] न० अ० व० पाति आणि 
जपा [ सं० ] स्त्री जास्वंदीचें झाड. 

जपी [ सं० जप ] वि०जो निरंतर जप करीत 
अलतेतो तो. 

जप्त [ अ० जवूत्‌ ] वि० सरकारनें ज्याची 
माल्को , ताबा , [क्रें० वहिवाट, आपणाकडे घेतली 
आहे असा ( पदाथे,-शेत, वतन, ३० क 

जप्ती [ अ० जबती ] स्ी० प्रजाजनाचे शेत, 


इ० सरकारनें आपल्या वहिवाटीखालो घेणें, 
क्क आपल्या ताव्यांत किं० देखरेखीखाला 
घेगे क्रि घेण्याची सरणी किं व्घेण्याचा प्रकार .३$ 
जप्तीदार,जप्तीवाला पु०सरकारच्या हुकमावरून 
जप्ती करतो किं० करावयाला जातो तो अविकारी. 

जंब * खालों जंभ * पहा, 

जबडा [ हि० जभूडा ] पु० १ सुखाचा एक 
खालचा आणि एक वरचा असे जे दोन भाग 
ज्यांच्या दाव'नें खाच पदार्थाचे चवग होतें ते दोन 
प्रत्येक किं०्या दोहोंची जोडी.२तोंड .8एकाद्याचा 
जबडा रंगविणे त्याच्या थोबाडोंत मारणे. 

जबतब [ हिं ] क्रि वि० कसें तरी, 
कोगच्या तरी रांतोने; कसेंगस . 

जैबया, जंबिया, जंतरया [ अ० जंवनच्व्ाजू ] 

पु० कट्यारीसारखे एक शत्र . 

जबर, जबरा [ अ० जत्रच्जोर ] वि० ९१ 
जोरदार; शक्तिमान, २ भयंकर ( जलम, दंड, 
मार, ६० ). २ विद्या, ददव्य, वळ, अधिकार, ३० 
गुणांनी जो श्रेष्ट किं अधिक तो .४ काठिण, अव- 
घड ( काम, कारभार ). ५ मोठा, अव्याढव्य, 
दद महागाईचा, आपणाला न झेपण्याजागा ( दर , 
भाव, किंमत, इ०).७ लांबलचक (अंतर, मजल) , 
के जबरजंग [अ ०जत्रून्जोर; फा० जेंगूनून्लडाई ] 
वि० लडाऊ; शूर; लढवय्या पेशाचा. 
जबरदस्त [ फा० देस्तून्हात ] वि० १ 
जोरदार; आविशयुक्त. २ अन्यायी; जुल्मी (कार- 
भार; शासनपद्धाति ). २ वरच्या दर्जाचा; वाच्या 
उलट ' जेरदस्त. ! ४ वर * जवर ? पहा. जबर- 
दस्ती खी? ९ शक्तीचा किं० अधिकाराचा जोर, 
२ दुसऱ्याच्या इच्छेविरूदध त्याच्यावर घातलेला 
जोर किं० लादलेले काम. २ जुलूम; सख्ती. ४ 
दुसऱ्यावर लादलेली आपली इच्छा के० हुकूम. 

जबर पु० गंजिफाच्या खेळांत खळणा- 
याच्या डाव्या बाजूचा खेळगडी. 

जबरी [अ० जत्रूननोर] स्री० जोर; सख्ती; 
दुसऱ्याची इच्छा न्सतां त्याला आपली इच्छा किं० 
आज्ञा मान्य करावयास लावण. 

जंबा [ अ० जम्वूच्याजू ] पु० कट्यारी- 
सारखें एक शस्त्र. 

जबानी [ हिं०, फा० जवानूऱ्स्भाषा , शब्द] 


जबाब | ७१४ ज़ मगं 


स्री वादी , प्रतिवादी, साक्षीदार, इ८ कांपासून । तोडण, इ० उपयोगाचें, हें हत्यार ल्हान असल्यास 
न्यायाव शान विचारून मिळावलेली हकोंगत त्याला अंवूर २ म्हणतात 
जवाब [फा० अवाव्‌ उत्तर ] पु० १ उत्तर जव्वर जव्बरदस्त इ मागे * जवर, ५जवर- 
२ हुडावरावरच तपशीलाचें पत्र न दस्त,? ३० पहा 
सु० अज इव्ना जवाब देणारा सरकारी अधि- जंव्या [ अ० जम्च वाजू ] पु० कट्यारी 
कारी, जब्राबानिशी स््री० जवावनिसाचें कर्तव्य सारखे एक हत्यार 
कें० अधिकार जंभ, जंब [ सं० दम्भ-दोंग, गर्व र 
जवाबी [ फा जवावूऱ्य्उत्तर ] १2 | ढोंग. २ गर्व ३ दुसऱ्याचं कांही काम करणें 
प्रश्नाच उत्तर देण्यांत तत्पर; तावडतोव उत्तर । आपल्या हाता असतां त्याला विनाकारण दोंभर 
देण्यांत पटाईत, २ टोले वडविणारें ( घड्याळ ) सत्र्वी सांगण्याकडे, त्याला अनेक दुत कती. 
२ ताठा तोल देणारा, बरोबरी करणारा, प्रात- | कडे, त्याला आपला आजंवें करावयाला लावण्याकडे 
डात करणारा ( पदार्थांचा दुसरा भाग,-आकार, | जी मनाची निंद्य प्रशात्त असते ती; ह्या अर्था व्र्टया 
नक्षा, इ०च्या वावरतात); संवादक समताल अनेकवचनी प्रयोग हाता; उ० सद्या, तुला भारी 
जंबाळ [ सं० अंवाल ] पु० चिखल अभ चढळे आहेत रे ! उ० नार्‍या कशाला 
जाबया, जंब्य़ा [ अ० जम्वूः न्व्वाजूं ] पुढ इतक जंभ करतोस र ! उ० गोंप्या , मी तुझे जंभ 
कट्यारीसारखें एक शास्त्राविशेष चाळू देणार नाहा ! 
"का क ना 
गव[ल०]खी० जांतूळ, &जंबुद्ीप न८ थ्व्वो, | आजतांत क ला वक र . | हाळ 
ञञुरा | फा०्जञ वुराह ० लहान तो 
जंबुदीं कज कळ... यव. माच '१० जुळणी; अनेक भागांची किं० अवयवांची 


परस्परांशी अनरूपता एक जमाव, 
जबुक, जंबूक [ सं० ] कोल्हा 
व भप्रोंगाने उत्पन्न होणारा कांह विशेष गुण,-रूप, 
णीय आती झरा अहि राचे, माधुर्य, सोथिस्करपणा इ०; उ० ताकभात 
वं खे क आण अंब्राडीची भाजी यांचा जम चांगलासा 
ठ ड्ट क णत | 
गा का०] बि वाईट ( कोणत्याह नमत नाहो (किं० वसत नाही कि० पडत नाहा); 
प ढ 
> २० बाजरीची ऊन्ह ऊन्ह भ आणि कांद्याच 
जब [ भ० जवअ ]1 घि० ठार मारलेला ९ :«९ भाकरां 


| 
कापलला . &जबे करणें युद्धांत क ८ अन्य प्रसंगो ठार चम म मू डर कां यंव रे यंव 
मारण ( माणूस क्रें० पशु ) “८ खाला * जमणें ? मध्यें पहा ठक 
जबतराश(-स) [फा० जवान भाषा, जांभ, क 8. जमअ खानाहू ] 
पन्द तरषोंदननयापण ] पवि. उतर कि | जमे | ह ह्य । के. १ पक्त 
त तहा मी. तहछ्स. छु जबेतराक्टी | होगे णक ठिकाणी येणें ध ज्यात क 
कती व्यक क दण्यांत तहछखपणा, क० होगे, २ घट्ट होणें: गोठगें. ड० नवीन 
वात! जण ल्या त्व. व्याल्ल्या म्हर्शाचें द्घ चुलीवर ठेवतांच ज ) 
चि० कक्‍तृत्वाचा गुण (नंगा माषाः4-फराशी] । (कळ नेमून येतें ),३ व्यायामाने (शरीर, गात्र 
अत 3 छ जब- घट्ट टणक णे उ० ह 
फराशी स्त्री वक्‍तत्वाचा युण र मी » भेजबूत, [कं० संघटित हॅ कुम 
बोरा पु. सोनार, लोहार , इन्कारागिरांचे पथथे म्हणजे तुझें शरीर चांगलें अमे कि 
सार, पदार्थ पकडणे, पिळवटणें, | ९. काम किं व्यवहार सोयांच्या मार्गाने 1. 
"क| तरणा चालं लागणें ( क्विं होऊं लागणें 3) 


जमदश्रि 


७१५ 


जमिदार 


५ इष्टपारेणामकारक होणें किं० होण्याच्या पंथास 
लागणें; उ० मी द्वारकांच्या लयमासाठो आज चार 
माहेने हिंडतो आहें पण अझून जमत नाहीं. ६ 
व्यवास्थत [कॅ० सोर्याच्या स्थिर्तांत येणे; उ०्माझा 
संसार कांहों केल्या जमत नाहो. ७साधनसामग्रीची 
सोयीस्कर जुळणी होणें; सुपारेणामकारक मिलाफ 
क संयोग होणें.८मिसळणें;एकजीव होणें.९उठा- 
बदार होणें; एकाद्या कार्याला रंग भरणें; उ० प्रेमळ 
भ्रोते असले म्हणज कथा ( किं० पुराण ) चांगली 
जमते. & जसजूट[ म० जमणॅ--ज॒र्णें ] खी ०१ 
जुळणी; संघटितपणाची स्थिति. २ सांगी परि- 
रता .रसर्व प्रकारच्या साधनसामग्रीचा मिलाफ. 
४ संयोग, मिलाफ. 

जमदाश्ि [ सं० ] पु० १ पुराणप्रलषिद् एक 
काषावेशेष, २ अति तापट माणूस. 

जमदड, जमदाड स््री०, जमदाडा (-ढा) 
ड० [ म० यम-दाढ ] मोठी आणि रद तरवार. 

जमदाढा (-ढा)वि० लट्ठ; अगडबंब; धटिंगण, 

जमन, जमनबिलावर पु० बिलावर नामक 
रागाचा एक प्रकार ( संगीतांत ). 
जमनोक [ स० जवानेका ] स्त्री वधू- 
केराच्या मध्यें धरतात तें वस्त; अतरपाट; अंतरपट, 
ह फा जमाअनवीस. ] पु०१ प्रांतां- 

र. ॥रो जमा जमते तिजवरील आधे- 
कारी, २ सरकारी जुने तंवू आणि नादुरुस्त तामान 
ज्याच्या ताब्यांत दिलेळे असते तो आधिकारी . 

जमविणे [ म० ' जमणे ? चें प्रयोजक ] स० 


क्रि० 4 गो > न्ट शॉ. हीट. 
-. * गाळा करणें; एकत्रित करणें; मिश्रित 
करणें, > रगें; एकत्रित ; 


जुळुव करणें इष्टकार्याथे साधनसामग्रीची जुळवा- 
मू 24 * रे पक्के म्हणून ठराविणें; निश्चित करणें; 
3० ६ ल्य तुम्ही इतक्यांत जमवूं नका. &जमवा- 
जमव खी ० इष्ट कायोथ जरूर असे पदार्थ क़ि० 
माणते एकत्रित करणें, 

जमा [अ० जम्ताअ ] स्त्री० १ मिळकत;आय; 
अन्न, २ शेतकऱ्यांकडून तरकारानें.वेतळेला सारा . 
२ ( लाक्षणिक ) गणना; मोजदाद; हिशेबांत किं० 
विचारांत घेतले जाण्याची योग्यता (कें० पात्रता; 
महत्व; उ० आमची थोरांतही जमा नाहीं आणि 
पारातह| जमा नाहीं; उ० आम्ही काय जमेंत ना 
खचात ( म्ह० आमचें कोणाला महत्त्व नाहीं ). 


वि० गोळा झालेला; एरकात्रत झालेला. &8 जमा- 
खर्च पु० ए० व०८? लाकांकडून आलेले पैसे आणि 
खर्च झालेल पेसे ह्यांच्या नोंदी करणे.२आय आणे 
व्यय. & जमाशर्ची न पडे ताळा पंती कागद 
केला काळा व्यर्थ खटपट, निष्फळ खटाटोप क्वें० 
यातायात किं०कष्टसोसणें.जमाखर्च बरोबर होणे 
पडलेली भर आणि आलेली तूट ,खर्च ,किं०हानि हां 
समसमान असणें. जमाबंदी स्त्री० १ गांव, खेडे, 
परगणा , ० संबंधाची पहाणी करून सरकाराला 
द्यावयाची साऱ्याची रकम ठरविणें किं० ही ठर- 
लेडी रकम. २ फोज, पेसा, इ० जमविण्याचें काम 
र्क? असा जमलेला पेसा क्रिं० जमलेले शिपायी . 
जमावसूल [ अ० ] पु० जमा झालेली. तर- 
कारी वसुलाची रक्कम. 

जमात [ अ० जमाअत्‌ ] स्त्री जमाव; संघ- 
टित मंडळी; एकाद्या जातांचे ॥क० संस्थेचे लोक 
समुः्चयानें. जमात ती करामत संघटित प्रयत्न 
केला असतां आश्वयकारक फळ प्राप्त होतें. 
जमातदार पु० सैन्याच्या तुकर्डांचा नायक किं० 
मुख्य. जसातदारी जमातदाराचें कर्तव्य ० हुद्दा. 

जमादार [फा० जमाअदार] पु०१ सैन्याच्या' 
तुकडीचा मुख्य.२शिपायी, हरकारे ,इ०चा मुख्य. 

जमादिलाखर [अ०] पु० मुसल्मार्ना वर्षांचा 
सहावा महिना. 

जमादिला(-लो-)वल [ अ० ] पु० सुसल- 
मानी वर्षांचा पांचवा माहिना. 

जमाना [ फा० जमानाह्‌ ] पु० १ काळ, 
युग ( जगाचा ). २ विशिष्ट कालावाधि. 

जमालगोटा [ हिं० ] पु? तागरगोर्यासारखें 
एक फलाविशेष,-ह्याचा उपयॉग कोठा साफ. 
करण्याकडे होतो. 

जमाव [हिं०] पु० ससुदाय; एकत्रित झालेलीं 
नाणसें, जनावरें, कि पदार्थ, यांचा ससुदाय. 
&जमाव पडणें पक्केपणीं बसणें; बद्धमूल हाणे; 
स्थिर होणें ( कांहीं अधिकारावर किं० कांही 
व्यापारांत किं० उद्योगांत ) . 

जमाविणें [हिं० जमाना] स० कर० १ एक- 
ल्रित करणें; गोळा करणें. २ फौज गोळा करणें. 

जमिदार पु० जमीर्नावर ज्याचा हकटक असतो 


जमीन ७१९ 


अळा जनम जनानलनहनता कालनहानायडी देशमूख, दशपांड्या, ३० वतनदार. 
जमीन [ फा०] स्त्रा2 2 नद्या, समुद्र, | 
जलमय प्रदेश वर्ज करून वार्कांचा जो पूर्थ्वाचा 
भाग तो. २ पृथ्वांचा परठभाग /ण्खडक इ० वर्ज 
करून, २ चापून चोपून सपाट केलेला घरांतील 
किं० अंगणांतांल भूमि. ४ वस्माचा कांठ, पदर, 
इ० वज करून वार्कांचा जो भाग तो, ५ कोण- 
त्याही पदार्थांचा पूठभाग ( खलाचा १) चित्राचा ). 
६ शेतकी, वागायत, इ०च्या उपयोगाचा प्रदेश. 
७ जमीनउत्पक्न न० २१ सरकारांत भरावा 
लागतो तो जमीनीचा सारा. २ जमीनांत पिक- 
विलेल्या धान्यादिकांचें उत्पन्न. जमीनजुमला 
सु० ८ कोणेक्राची शेते, भळ, घरेदारे, इ०जिंदगी . 
२ एकाद्या गांवांतील लाकांची घरेंदारें, शेते, ३० 
ससुच्चयांने. जमीनदार पु० देशमुख, देशपांड्या , 
पार्टाल,ऊुलकरणी , इ० आधिकारी व्याक्तित्रः . त्यांनां 
€ जञामेदार २ क्रि * जमेदार ? असेंही म्हणतात. 
जमीनदारी स्त्री? ? जमीनदारांचे हक, कर्तव्ये, 
अधिकार, इ० तमुचचयानें. २ डावपेच, ल्वाढ्या. 
जमीनदोस्त [ फा० जमीन्‌--दोस्त्‌ ( मित्र ) ] 
वि० २ विध्वस्त केळेळें ( वर ३० ). २ कुस्तॉत 
जमीनीला ज्याची पाठ लागली असा ( गडी ) 
पराभूत, जमीननीस, जमीननवीस पु० जमी- 
नींच्या उत्पन्नांची पाहाणी करून धारा ठरवितो 
तो सरकारी अविकारी. जमीनबाब स्त्री० जमी- 
नीचा सारा.जमीनझाडा पु०गांवाच्या जमींनाच्या 
विस्ताराचा चतुःसामापूर्वक लिहिलल्या वर्णनाचा 
कागद. जमीनशिरस्ता पु० शेते, मळे, इ०नां 
उपयोगी कोणच्या जमीनी, पडीत कोणच्या 
जमीनी, इ०ची पाहाणी करून सरकारांत माल- 
कानें भरावयाच्या साऱ्याचा केलेला ठराव.जमीन- 
सांड,भुईसांड वि०जमान सुटे इतकें उचलले गेलेडे 
( ओझें ). फक्रि० व? जमीनीला अगदो थोडा 
स्पर्श होईल अश्या रीतीने ( ओझे उचळून किं० 
लोटून नेणें ). जमीनीला त्याचा पाय लागत 
नाहीं तो ( घोडा, माणूस ) जलद चालणारा 
किं० पळणारा आहे. जमीनीस पाठ ( किं० 
“ग ) लागणें ( किं० लागलेलं असणे ), 
जमीनोवर पडणें विपन्न स्थितांत अत्षणे ( दारि- 
० आजारानें ). जमीनीस पाय लागणें 


गक 


डि 


द जय 


आजारांवून उठणें. जमीनीस मिळणें १ विश्वस्त 
हाण ॥क० केला जाणें ( घर इ८ ). २ हीनदान 
स्थिर्तास येणे, जमीन आस्मान एक होणें 2 
फार गर्विध होणें.२जोराचा पाऊस्न पडून झाडें घरे, 
इ०स्पष्टपणें दिसेनातशीं होणे. ३ढगांची दाट अवेरी 
येणे. जमीन उकरणें ९ तीव्र दुःखाने किंठ्भांवा- 
वल्यासुळे जप्नीनीवर नखां नों रेघोट्या ओढीत 
वसणें. २ घोड्याने ठाणेवंदीपणाला कंटाळून 
जमीनीवर खूर वडवीत राहार्णि. जमीन धरणें 
आजारामुळे आंथरुणावर एकसारखें पडून राहा- 
ण्याच्या स्थितींत असणे. जमीन सोडणे २ 
आजारांतून उठणे. २ हीन स्थिति नाहोशी 
होऊत उत्कर्षाच्या मार्गास लागणें, 

जय [ खं० ] पु० २ युद्धांत, वादांत, 1१० 
कुस्तांत स्थापित केलेला वरचपमा किं० वरचेड- 
पणा; वजय. २ इंद्रियांवर घातलेली निवंत्रणा, 
२ कामक्रोधादि मनोविकारांवर घातलेला 
आटोका; मनोनिग्रह. ४ हाता घेतलेल्या कामाची 
भिद्ि किं तजजन्य यश. ५ जयजयकार. ६ 
विष्णूचा द्वारपाळ. ७ युविष्टिर. ८ अ्जुंन. ९ 
भारतादे पवित्र ग्रॅ. उ० वा० अ० तुझा जंध्र 
असो ! तूं विजयी हो ! तुज्ञे यश थोर होय ! 
उ० जय पांडुरंगा ! जय विष्णो ! जय भवानी ! 
& जयगोपाळ उ० वा० अ० युजरार्थी ब्राह्मणे- 
तर एकमेकांस भेटले असतां करिं० एकमे- 
कांचा निरोप घेतांना “हा शब्द उच्चारतात. 
जयघोष पु० विजयप्राप्तीवददल करिं» कांहीं 
आनंदाची गोष्ट घडली असतां करतात तो वाधा- 
दिकांचा ध्वनि किं. आनंदाच्या आरोग्या. 
एकाद्याचा जयजयकार करणें ९ याची स्वाति" 
स्तोत्रें गाणें. २ त्याचें अभिनंदन करणें. ३ त्यार्ची 
काळजीपूवक निगा राखगे;त्याची वरदास्त ठेवणे. 
जयजयवंती स््री० ( संगीतांत ) एक रागे 10% 
जयढाक [ सं० नयढक्का ] पु० जय खुच ी 
साठों म्हणजे जाहीर करण्यासाठीं वा 
तो नगारा. जयदुंद्राभि ७० जय रल 
करण्यासाठीं वाजवितात तो नगारा. जयपत्र 9 
वाद, कुस्ती, इ०मध्यें पराजित झालेला सम नट 
जयाची कबूली ज्यावर.जेत्याला ल्हिन रत 
पत्र, जयपाळ पु० १ एक झाड, २ त्या 


य... यी 


जर 


७१७ 


जरत्कारु 


नान 


जयप्रस्थान न० मोडिमीवर जावयाला :नित्रालेला 
राजा, योद्धा, ३०चें स्थानापासून प्रयाण. जय- 
मंगळ वि० कांद्दीं एका विशिष्ट शुभल्क्षणानें युक्त 
असा ( घोडा ). जयश्रीराम, जयसीताराम उ० 
वा० अ० शवैरागी हा शब्द उचारून भिक्षा माग- 
तात. २ वेराग्यांशीं बोलतांना हा उद्गार काढला 
जातो. जयावह विठजय देणारें;इ९ कार्यात [सिड 
देणारे.जयी वि०ज्यांने जय मिळविला आहे अस्ता. 
कोणकाने कोणेकाचा जय करणे त्याणें त्याचा 
पराजय करणे,जय्रास जाणें सिडीस जाणें; जया- 
वह होगे, 

_ जर [सं० ज्वर] पु० १ शरोरा'ची उष्णता वाढ- 
विणारी एक विक्काते; ताप .र्रोग,-शाप देतांना अ- 
शिक्षित लोक या शब्दाचा प्रयोन करतात;उ०मेल्या , 
पुझ्या द्वातांपायांवरून जर जाओ ( किं०्जाईल ). 
२ असामर्थ्य, कमजोरी ,धाड (होणें, भरणे, अक- 
रणर्यी प्रयोग ); उ० ह्या. धोतरजोड्याला वर्षभर 
टकावयाला काय जर भरला आहे ? उ० तुला 
चाकरी करावयाला काय़ जर भरला आहे ? उ० 
ह्या साडीला अझून सहा महिने जर नाहीं. & जर 
बघणे कांहीं तोडगा करून ताप न येईल असें 
करण, जरकरी वि ० ज्याला ताप येत आहे अस्ता. 
टीप ,-जर आणि त्याचे सर्व वाकप्रचार अशिक्षि- 
तातच रूढ आहेत. 

जर [ फा० जर-नसोनें ] पु०, स्त्री०१ रेश- 
माच्या तंतूभोवती सोन्याची किं० रुप्याची तार 
गुंडाडून करतात तो तंतु; कलाबतु. २ असे तंतु 
मागावर. घालून विणलेले वक्ष. & जरकडी स््री० 
केलावतूच्या कारखान्यांतालें एक साधनाविशेष , 
जरतार [ फा० जर्‌-नसोनें; म०तारर्‍नधातूचे 
तंतु ] स्त्रा०, न० जर; कलाबतू.& जरतारी वि० 
कलाबतूचा केलेला किं० विणलेला. ज्रयान न० 
सोन्यारुप्यांच दागिने इ०. खालीं “जरियान “पहा. 
जरी [ फा० ञर्रान्‌ ] वि० कलावतूचा बनावे- 
लेला, स्था ० सोन्यांचे क्ि०्चांदा'चे तंतु. जरीकांठी 
विल्ज्याला जररांचे कांठ आहेत असा(मंदील,र्माल; 
३० ) .जर्रापटका पु० १ पेशव्यांच्या अधिकाराचे 
निश्वाण, २ कोणा सरदाराला कांहीं आविकारावर 
नेमळें असतां त्याला कमरेवर बांधावयाला पेशवे 
देत जो जरीचा शेला त्याला * जरीपटका ? असें 


म्हणत .जरीपटका रुपाया ,जरीपटक्य़ाचा रुपाया 
पु० जरीपटक्याची निद्याणी ज्यावर ठोकिली 


। आहे असें पूर्वी प्रचलित असलेलें एक नाणें. जरी- 


पदरी वि०जर्रीचा पदर ज्याला आहे असें (उपरणे 
इ०). जरदोज [फा०] पु० कलावतूचें काम कर- 
णारा. जरदोजी स्त्री ० जरदोजाचें काम ,कौशल्य , 
किं० धंदा .जरब्राब,जरबाफ्त [फा० जर्‌ वाफत] 
वि० कलावतूचे काम ज्यावर केलें आहे असा. 
जरी बादली वि०जरीच्या काड्या ज्यांत विणल्या 
आहेत असें (वल्न). जरीबाब वि०मागे ' जरभाव > 
पहा .जरीबुटी स्थ्री० १ जुना जर [के० कलावतू, 
२ जर जाळून *काढलेडी चांदी, २ अडचणीच्या 
प्रधगा उपयोगी पडावें म्हणून वाजूस काढून ठेवि- 
लेळे दागिने, सोनेनाण , ३०.जरजरीयान[ फा० ] 
न० सोनेनाणें ,सोन्यारूप्यांचे दागिन ,जरौची वतने , 
इ० पमुच्चयानें. 

जर उ०अ०अमसुक गोष्ट झाल्यात, किं० अमुक 
शर्त पाळलो गेल्यास (संकेताथंक);उ०जर पाऊस 
पडला तर पिकें येतील. टीप,-१ “जर? हा शब्द 
वगळला तरी इ्रकत नसते; २ “जर? या पुढें कां, 
करितां, हे शब्द घालून तोच अर्थ होतो. 

जरगुड न० १ आंब्याच्या को्याला जे हजारो 
तंतु असतात ते समुच्चयानें. २ पिंपळाच्या पारंब्या 
समुच्चय़ानें. ३ काथ्या. 83 जरगुडी वि० ततुमय 
( आंब्याची कोय, लाकूड, ३० १: 

जरू [ सं» ] वि०९ रेड; म्हातारा. २जाण.. 
३ परिपक्ष; निबर, 

जरंड [ सं० ] वि० म्हातारा. 

जरडा[स॑ ०जरारूम्हातारपण]पु०१म्हातारपण. 
२रोग.फक्त पुढील वाक्‍प्रचारांत “जरडा? योजण्यांत 
येतो. जरढा भरणे ज्वरानें किं० रोगानें पीडित 
होणें. “ जर २ मध्यें अं्थ ३ पहा. 

नरंडी, जरडी [ सं० जरंडन्रडछ, 
म्हातारी सवार्शण. 

जरत्कारू [लं० जरतर्‍चक्षीण; कारन्च्करणारा; 
तपानें शरीर क्षीण करणारा ] पु० १ शउड- 
लोत्पन्न एक ब्रह्मा्षै; याच्या पत्ती चेहा नांव ' जर- 
त्कारु ? असेंच होतें. रकोर्णाही रोड, किडकिडीत , 
कि० ज्याच्या शरीराची हाडें बाहेर दिसत आहेत. 
असा इसम. २ सदा आजारी असणारा इसम, 


] स्त्रा० 


जरदद ७१८ जल 


__ न _ लकात ल कर... 
जरद खाला “ जर्द ) पहा. शयोत्यन्न प्राणी ( मनुष्य, गाय, वेळ, ३० ). जरा- 
जरदा, जर्दा [ फा० जर्दुऱ्सपिवळा ] उन (मनुष्य, बैल, ३०), अंडज(पक्षी २०), स्वरेदज 

तेवाखूचो पाने चुरून त्या भुग्याळा घेबाकूच्या । ( कमि, कौट ], उद्धिज्ज ( झाडें ), हे सृष्ट 

काड्यांच्या काढ्याचीं पुटें देऊन त्यांत वेल्दोडे * | पदार्थांचे चार मोठे वर्ग होत. 


जायपत्री इ०८ मसाला घालून जो तोंडांत विड्या- जरारी [ अ० जरीदाह ] वि० २ एकटा; 
नंतर चवळावयासाठा करतात तो पदार्थ, उकाको;सडेसोट,रवायकापोरे ज्याला नाहींत असा. 


जरब [ अ० ] स्त्री १ कोगेकाबद्दल लोकांस जरा [सं० यादि] उ० अ० ९ तसें अस्ततांही; 
वाटत असतें तें भय; दरारा. २ दुसऱ्याने वचक्तावें | तसे असूनही; अपुक घडलें असूनही; यद्यापे, २ 
अत्ता जो कोंगेकाचे अर्गी असतो तो गुण कि० ते ( कवितेत )जर.&जरीपण उ० अ० गरी; यापे. 
तेज. २ धमक) (देणें, भरणे,दाखविगे), दहशत चाहा जाब देणारे अव्यय “ तरी पण, २ 


( खाणें, वाटणें ). छजरव खाणे भयग्रस्त होणे जरीव [ अ० ] पु० जमीनीच्या क्षेत्रफळाचे 
कोणेकाची जरब पिणें त्याचा दरारा वाटे- | एक माप. अ० व० जमीनीची मोजगी 1$० 
चो शॉ. मापणी.&जररीव खरडा उ०जमीनींच्या मापणीचा 


ह अजय वि विवक्षित मागा | आराह 
पेक्षां आवक; आपल्या आटोकय़ाच्या वाहेरचा; उ८ जरीसरी [म जर (ज्वर) --मरक ( मरणे) ] 
त्या मापापेक्षां हें माप जरब आहे; ७० ह्या डग- | स्थथा० १ कोणताही लंसरगंजन्य रोग, २ पटकी, ३ 
ड्याची किंमत तेरा रुपये आहे ती वाजवी आहे | संसाजन्य रोग आणणारी देवता; हिचा क्रोध 
पण मळा जरव आहे, २ जोलषमांचें ( काम ). ३ | शमविला अततां संसर्गजन्य रोगाने पछाडलेला 
क्टावह ( काम, नोकरी ). & जरवी वि | इसम वरा होतो अशी अडाण्यांचा ममजूत आहे. 
भयावड; भयंकर; दरारा वाटविणारा ( भाणूप, | जरूर [ अ० ] विर १ आवश्यक; आनेवार्य; 
हेत्यार, जनावर ). टाळतां येण्याजोगे नष्हे अत्तें. २ कठिण; असंभ- 
जरबणें [ न० ' जरव ? पासून ] अ८ क्रि० वर्नाय; अशक्य; उ० ह्या दुक्षण्यांतून लाचे वांचणें 
( भयानें ) दवकणें कि० कचरणें. जरूर दिसतें. क्रि वि ० अगत्या;' कांदा झालें 
जरंबा [ म० जर ( ताय )रनआंत्रा ] | तरी;न टाळतां;न चुकतां; न खुकवितां.स्री०गरज; 
अत्यन्त आंब्रर अशी आंब्याची एक जात. अपेक्षा; इच्छा, जरूरी स्री० गरज;आवश्यकता, 
जरा [ खं० ] स्त्री० १ वृद्धपगा: वा्द्रक्‍य, २ जरेणें [ सं० उवर; स० जर ] अ०क्रि० 
म्हातारपण आणि तज्जन्य अशक्तपणा. &जरा- तापानें पीडित होणें, 
भीरू पु० मरन. जराखुत पु० जरात्ंध, जर्जर [ खं० ] वि०१ जॉर्ण. २ र्ड. रे 
जरा [ अ० जराहू ] क्रि» वि० किंचित्‌, | तुकडे झालेला; जुनेपणामुळें फाटलेला किं० 
थोडक्या प्रमाणांत, वि० थोडाता. & जरासा । भो> कुर 
चि थोडासा. 
व जराक, जराकला [ अ० € अराहू ? पासून ] 
क्रि वि० किंचित्‌; अत्यल्प प्रमाणांत . 
जराबाजरा, जराबादरा पु० किरकोळ 
सामान; सटरफटर पदार्थ; विविध वस्तूंचा समु- 
दाय, क्रि० वि यात्किचित्‌; थोडेंदेखील; उ० तं 
व्य होच आहेत लात पिया अंतर पढ. क | 
जरायु [ सं० ] न्यान र गर्भवे वि [ सं० 1 सेक पाणी; कडवा, कळ :-जी 
गर्भाशय व गभवेष्टन; । जालि खु०सृतांना विध पूर्वक देतात ते उदक.जला 
२ सापाची कात. २जरायुज पु० गर्भा- त्यय ह [गम 
"३० शदइचु, जलाधिप पु० वरुण. जल 


अद [ फा० जर्द पिवळा ] वि० पिवळा. हा 
शब्द पिवळ्या रंगाचा गडद्पणा दाखविण्यासाठी 
* पिवळा ? याच्यापुढे योजतात;उ० पिवळा जर्द. 
तांबडा, काळा, हिरवा, ह्या शब्दांच्या पुढही 
“जरद' हा शब्द गडदपणा दाखविण्यातांठा. कथा 
कषों योजतात, 


जलद 


घु० पावलाळा,जलादाप,जलाश्रय पु० श्तळें. २ 
पाण्याचा डोहो.३वगळा पक्षी.जलेन्धन पु८ वडवा- 
नल. जलोच्छवास पु ०तुंबलेलेंपाणी वाहून जाण्या- 
साठा केलेली वाट.जलोदर पु०ज पोटांत होणारा 
एक राग. जलाका [ स॑० जल--ओकसऱ्नस्थान] 
सी० जडू. जलकुक्कट पु० पाणकोंवडा, जल- 
क्रिय़ा स्री» तपंग. जलचर पु० जलांत राहा- 
णारा प्रागी.जळताडन, जललेखन न० निरर्थक 
उद्योग; निष्कळ प्रयत्न. जलद, जलधर पु० 


मव, जलदागम पु० वरपाक्तु. जलाधे, जल- 


शनाधि पु० २ समुद्र, २ संख्याविशेष. जलप्रदान 
जन: तर्पण.,जलप्रपात पु०धत्रवत्रा. जल्यंत्र न० १ 
रहाट, २ कारंजे. जलरुह न० कमळ. जलश्ायी 
झु०वष्णु. जलशोप पु० अवपंग. जलतरंग पु०१ 
पाण्याची लाट, २ एक वाद्य. जलसत्र, जळछत्र 


न5प्रवाशांना जेथें फुकट पाणी दिलें जातें तें ठिकाण. 


जलप्रलय पु० १ पाण्याचा प्रचण्ड पूर किं० 
झाट, २ जगाच्या अन्तां जो पाण्यानें व्हावयाचा 
नाश तो, ३ जिकडे तिकडे पार्णाच पाणी झालें 
आहे अत्ता जमीनीचा प्रदेश. जलनाडी स्त्री० 
टाचे पोटांतील पाण्याचे झरे. जळप्राय वि० 
जेथ जागोजाग पाणी आहे असा (देश). जलमय 
व १ पुष्कळ पाणी ज्यांत आहे असा (देश ). 
२ पाण्यानें आच्छादलेला किं० पाण्यांत वुडून 


जे, 


ग > आ. बो. 
छा ( प्रदेश ); ३ इ० पाणी गोठून होतो तो 


(पदाथ, गार, बर्फ , ३०) जलयंत्र न० १ कारंजे. । 


२ चकारी, जलयात्रा स्री ० पाण्यांतून केलेला 
प्रवाल, जल्यान न० पाण्यांतून चाल्णारेंकांहादी 
चाहून ( होडी, आगबोट, गल्बत ). जलवास 
उ० तप करणाऱ्या माणसाचें पाण्यांत बसणें. 
कक... षु १ पावसाचा अभाव; पाऊस 
पडावा तेव्हां न पडणे, २पाण्याची असह्य तहान. 
जढसमाध्े तंस्कृतांत पु०, मराठोत स्त्री० १ 
पाण्यात उडी घेऊन जीव देणें ( प्रयाग येथें ). २ 
सन्यात्ती लोकांचें पाण्यांत जीव देणें. जल्ाधे- 
पक न० देवाच्या मूतीची देऊळ, ३० मध्यें 
यथावि। स्थापना करावयाच्या आधल्या दिवशीं 
ती पाण्यांत वुडवून ठेवितात तो विधि. 
की [ फा० जल्द्‌ ] वि० २ वेगवान; 
रा किं० चालणारा, २ ताबडतोब 


जव 


युण देणारे ( औषध ) किं० पेटणारें ( द्रव्य, 
लाकूड, दारू, इ०). क्र वि० वेगाने; त्वरेने. 8 
जलदकलम स्था ० झपाझप किं० वेगानें लिहिणे 
किं० लिहिण्याचा युण, जलदुकलमी वि० 


! झपाझप थोडक्या वेळांत पुष्कळ लिहूं शकतो असा 


( कारकून ३०). 

जलदी [ फा० जल्दी ] स्थी० तरा; वेग; 
घाई. क्रि० वि० वेानें; त्वरेनें. 

जलाल, जळेल [ अ० जडठाल ] कि १ 
तापट, रागीट ( स्वभाव, प्रजात ). २ कडक, 
तिघखट,आग करणारें (औषध, मिरची ,इ०) २ तीऩ् 
० रसरशीत (पेटलेश आजे, ऊन्ह, ३०). ४ तीन्न, 
दुःसह ( तिडीक ). ५ तौक्ष्ण ( शत्र ). 8 
जलाली स्त्री १ जलाल असण्याचा गुण कि० 
धर्मे. २ स्वभावाचा जलालपणा, 

जलळुका, जलळाका [ सं०] स्थी० जळ 
( नासके रक्त शरीरांतून काढावयाचें असतां ह्या 
प्राण्याचा उपयोग क्रेला जातो). 

जळूप (-स ) [अ० जलूस ] पु० १ 
राज्यारोहण, २ वजन, वर्शाला. & जलूपसन्न 
न० राज्यारोहणाचा सन. 

जलेल, जळला [ अ० जलालू ] स्त्री० 
जलूम; ज़ड्मी शासनपद्धाति. 

जलाका [० जल(पाणी)--ओकसू((स्थान)] 


। ्ी८ जडू. वर ' जठका ? पहा. 


जल्प पु०, जटाना स्थी० [सं०] वटवट;वढाईं. 

जल्पेणें [ सं० जल्पूऱ्च्वटवट करणें, ] बटवट 
करणें; वढाया मारणें. 

जलद मागें ' जल्द ? पहा. 

जंब क्रि० वि० जों पर्यंत; जेव्हां. 

जव [ सं० यव ] पु० ९ सातू या नांवाचें 
धान्य. २ हाताच्या आंगठ्याच्या दोन पेरांमध्यें 
असतें तें जवाच्या आकाराचें चिन्ह. २ जवांच्या 
रुंदीइतकें परिमाण, & जवाआगळा वि ०किंचित्‌ 
आधिक; कांकणभऱ्यानें ज्यारस्ता; उ० तूं कुबेर तर 
मी जवा आगळा कुबेर ! जवापाडे वि० जवा. 
इतकें म्ह० अस्थल्प. जवखार [ सं० यवक्षार ] 
पु० औषधोययोगीा एंक क्षार. 

जव [ सं० ] पु० ९ वेग, घाई, & जवा- 
[नेल पु० झंश्यावात; वावटळ. 


जवकणं 


जवकणे [ म० जवाऱ्न्सांचा ] स० क्रि० 2 
वांवणें; जुळावणें; संयुक्त करणें. २ गोळा करणे. 
जनावराला बुंट्याीं दोरी, सांखळी, इ० 
बांधणें. रि 

जेवजाळ, ज॑वजार पु० माग “जंजाळ *पहा, 

जवजे [ अ० जवूजाह ] स्त्री अमक्याची 
बायको हा अर्थ दाखविण्यासाठी नवऱ्याच्या 
नांवामागें हा शब्द योजतात; उ० संक्ववाखाडं 
जवजे तुकोवा म्ह०तुकोवाची वायको सक्ववाखाई. 

जंवट न>2 टोळी, समुदाय, मंडळी. 

जवट [ सं० युग्म ] न० जोडपें; जुळे 

जवरा | सं० यभराज ] पु० १ यम. 
२ उमक्यानांतील भूत. & म्हातारी 
मेल्याचें दुःख नाहीं पण जेवरा (र्क काळ) 
सोकावतो दुष्टाची कृति कितीही अल्प हानि कर- 
णारी असली तरी तिकडे दुलंक्ष्य करणें योग्य नाहीं; 
कारण तेणेंकरून तो दुट्ट आणखी हानि करा- 


वयाला सरसावतो. पुढील प्रयांगांत * जंवरा ? । 


याचा अर्थ मूर्ख, ? “आंबटशोकी, * किं० “मायेचा 
पूत ? असा हातो; उ० येवढ्या कडक उन्हांत 
कोंण जेवरा हा डोंगर चढावयाला निघेल ? उ० 
तुझें ल्थ़ करून द्यावयाला कोण जंवरा खोळवून 
वसला आहे ? 
जवन [ सं० ] वि ० वेंगवान्‌. पु० 2१ वेंग- 
वान्‌ घोडा.२ घोडा ( सामान्यतः ). न० वेग. 
जवानिका, जवनी [ सं० ] स्त्रा पडदा; 
कनात. 
जवकश्शी, जवस स्त्री० एक धान्याविशेष . 
जवळ पु० हिंटूं ब्राह्मणाची एक जाते. त्यांना 
६ होत ? असेंही म्हणतात. 
जवळ न० १आकाशांत जमते तें मेवांचे पटल 
किं० त्यामुळें पडते अंधेरी, २ वादळ ( विशेषत: 
ससुद्रांत होतें तें ).& जवळी वि० 2 वादळाचा 
(हवा ). २ वादळाचा तडाखा सोसावयाला समध 
( गल्वत ), 
जवळ छा० यो० अ० २ च्या सार्मध्यास; 
भ्च्या शेजाररी.२ ०च्या नंतर लवकरच; ०पुढें लव- 
करच; थोडक्याच वेळांत किं० वेळाने. ३ च्या 
सश. “जवळ? हा शब्द शब्दाच्या सामान्यरूपापुढे 
$ तो शब्दयोगी अव्ययांचे काम करतो 


७२८० 


। 


जवा 


आणी पट्टथन्त शब्दापुढें योजल्यास तो क्रिया- 
विज्वेपणाचें काम करतो. वाक्यांत थोडयाशा फर- 
कानें £ जवळ ? हा शब्द एका कोर्टातून दुसऱ्या 
कॉाटांत जाऊं शकतो आणि त्याचा अर्थ वस्तुतः 
एकच असतो. “ जवळ ह्या शब्दाचे कांहीं वाभप्र- 
चार खाला देतों. त्याच्या जवळ पुप्कळ पैसा 
आहे त्याच्या संमहीं .माझ्याजवळ एक स्उथपाकी 
ब्रा आहे माझ्या घरांत स्वयंपाक करण्यासाठी प- 
गार देऊन ठेविळली वाई आहे. त्याच्याजवळ माया 
हा शाब्द नाहीं तो कठोर अतःकरणांचा माणूस 
आहे. त्याच्याजवळ दुजा भाव नाहीं त्याच्या 
मनांत आपपर ही भावना नाहो;ता सर्वास समान 
लेखतो. जवळं करणें 2 संग्रहाला [॥८आधश्रयाला 
ठेवून घेणें ( कोर्णा माणूस, नोकर, हीन आणि 
विपन्न माणूस ). २ गांठणें;. विशिष्ट ठिकाणीं 
जाऊन पोचणे; उ०पाऊस भरून आला आहे,पुढचा 
गांव जवळ केला पाहिजे, जवळ नातें अगद 
जवळचा आत्ततंत्रंथ,. जवळपास 1० वि० येशून 
फार दूर नव्हे अद्ला ठिकाणीं; आलीकडे पलीकडे; 
पुढे मागे.जेवळखर, जवळसार क्रिशवि०जवळच. 
जवळीक[मसे०जवळ ]स्त्री०९जवळचा संबंध किं० 
त्या संबंधाने उत्पन्न झालेला प्रेमभाव.२आपलेपणाची 
भावना; प्रेमभाव; सख्य; मित्रत्व.३सहववास, धसट. 
& नात्याची जवळीक तशी आदराची कंवळाक 
( किं० कोंवळीक ) 2 ज्या प्रमाणांत नाते. जव- 
ळचें त्या प्रमाणांत अंत:करणांत प्रेमभाव असतो र 
जवळच्या नात्यानें उत्पन्न होतें तसें प्रेम आदराने 
उत्पन्न होतें. 
€- 
जवर्ळाल, जवळचा '[ म० जवळ ] वि० 
काळाने किं० स्थलानें किं० प्रेमानें जवळ अरलला. 
जवळून [ म० जवळ--ऊन ( प्रत्यय ) ही 
क्रि० वि० शेजारून ;पासून;सुळें; ०च्या कल्टुवातर 
वाशष्ट अंतरावरून. क 
जवा [ म० जव, सं० यव ] पु० जिवाचं 
हातांत घालावयाचे एक भूषणाविशेष किं त्या 
जे अवयव ते प्रत्येक( हे अवयव जव किं*्यव ह्या 
पान्याच्या आकाराचे असतात ). व 
जवा [ सं० युन्जोडणें ] पु० १ दोन पदाथ 
एकाशों एक जोडावयाचे असतां त्यांचा करतात ता 


९८५-. 


सांवा; सांवेजोड; पदाथावशेषाच्या सर्व भागांची 


2 


जवाद 


७२१ 


जस्त 


कळाशादार जुळणी ( वसणें, घालणें ); उ० ह्या 


पाटाच्या दोन फळ्यांचा जवा कळाशीने वसावेला 


आहे म्हणून तो एकसंधी दिस्ततो, २ मैत्रो; निकट । 


संवैव; सहवास; उ० एक साधु आणि 
आणणि एक लफंगा यांचा जवा कसा वत्षेल ? ३ 
दोन किं० अधिक पदार्थाचा किं० माणसांचा आवि- 


संवादी संग्रंध, मेळ, ० जुळणी; उव्हें कूट लावा- । 


बयाला मी दोन तास खटपट केली पण जवा त्रसला 


नाहो. & जवाची माळ स्परी० जवाच्या आका- । 


राचे होन्याचे मागे गुंफून कलेली माळ ( गळ्यांत 
वालण्याच्या उपयोगाची ). 
जवाद [ अ० जियादाहू | ब्रि> अधिक; 
जास्ती; वरचड. 
जवादी स्त्री ०, जवादे न०एका विशिष्ट प्राण्या- 
"पासून मिळतें तें सुंगधी द्रव्य; कस्तूरी. &जवादी 
मांजर न० ज्याचे पासून कस्तूरी मिळते तो प्राणी 
“( तो मांजरास्तारखा दिसतो ). जवादी पेर न० 
-हेखण्या करावयाचा एक विशीष्ट जातीचा वारू; 
'हा काळा असतो. 
जवान [ फा० जवान्‌ ] पु० ९ तरंग पुरुष, 
"२ पुरुप, ३ भक्कम माणूस .४वृद्धावस्था ज्याची सुरू 
झालेली नाहो असा पुरुष. ५ ऐन उमेरीताल पुरुष. 
७ जवानकट्टा,जवानपछ्ठा वि० ऐन तारुण्याच्या 
भरांत किं० ऐन उमेदींत असलेला(पुरुष). जवान 
जमान वि०तरुण आणि उमेदोंत असलेला .जवान- 
मर्दे वि० तहछख आणे जोरदार; पराक्रमाची कामें 
करण्याला समर्थ असा; हिंमतदार . 
न जवानी [फा०] स्त्री० तारुण्य; ताहण्याचा जोर 
पके० धमकदारी, & जवानी दिवानी स््री०तार- 
ण्याची धमकदारी, 
जवाब, जवाबी ३० मागें “जबाब, “जवावी? 
५० पहा. 
जवार न०, स्त्री०, जवारी स्त्री? [ अ० 
जवार्‌ऱ<शेजार, सांनिध्य ] मोठ्या शहराल्यतचीं 
खडांपाडो; उ० हा धोतरजोडा पेठचा आहे काँ 
जवार'चा आहे ? & जवारचा जवारी वि०मोठ्या 
शहराच्या आसपासच्या प्रदेशांत उत्पन्न झालेला. 
जवार, जवारी [ हिं ] स््री० ज्वारी हें 
*धान्य; जोंधळा. 
-जवार [ अ० जवाहर ] न० २ हिरे, माणकें, 
डर 


मोती १ ३० चें दागिने समुच्चयानें. २ जडित काम 
कं० तें करण्याचा धंदा. 

जंवाला, जुंवाली [ म० जू ] स्त्री० जुवाला 
वैल जुंपतांना त्याचा गळा जुवाशी जोड- 
णारा पट्टा. 

जवासा पु० जवादि मांजराचे वृषण, 

जवार्शा (-सी ) स्त्रा एक वनस्पाते. 

जवाहि (-ह-) र [ अ० जवाहर ] न० ९ 
१ हिरा, पांच, माणिक, मोती, व्यक्तिशः [किं० 
समुच्चयानें किं० त्यांचा बनविलेला दागिना [कें० 
कोणताही पदार्थ, २ एक प्रकारची. उंची दर्जाची 
तरवार. 8 जवाहिरी, जवाहरी पु० मोतीं,ःहिरे, 
इ० जडविण्याचे काम करणारा कारागीर. वि० 
जडिताच्या कामासंबंधाचा; नडिताचा ( दागिना 
कें० कांहों पदार्थ ).जवाहि (-ह-) र खाना पु० 
राजेरजवाडे करिं कोणी श्रामिंत मनुष्य यांचे जडि- 
ताचे दागेने किं० पदार्थ ठेवण्याची खोली. 

जवी [ सं० जवऱववेंग, त्वरा ] वि वेगवान; 
त्वरित चालणारा. 

जव्हर इ० मागे * जवाहिर ? इ० पहा. 

जव्हार, जंव्हारी, जंवाली “जवार, “जंवाली 
पहा. 

जल्ला [ सं० याइश ] वि० ज्या प्रकारचा 
किं० जातीचा. क्रि० वि० ( लिंग वचनांनीं फिर- 
णारे) १ ज्या प्रकारें किं०ज्या रीतीनें. २ अगदी, 
पूर्णपणें.ह्या शब्दाचे उपयोग अथांच्या अनेक वारीक 
व्रारीक छटा दाखावण्याच्या कामी कल्ले हातात 
हें पुढील वाक्प्रचारांवरून कळेल. जशाचा तसा! 
० वि०कांहीं पालट,की० फरक, कि०सुधारणा न 
होतां किं०न करतां;इषट कार्य न करतां.ज्यास तता 
बरोबरी करणारा; तोलास तोल देणारा; उ०जशात 
तसा भेटे तेव्हां मनींचा संशय फिटे. जलातसा ९ 
अगदीं सामान्य प्रतीचा ;पूर्णपणें मनाजोगा नसलेला , 
२ मोठया प्रयासाने; उ० चोर पाठीत लागला 
होता; मी जता कता याच्या तावडोतून निस्टल. 
जसें तसें करून क्रि० वि० मोठया कष्टाने कि० 
प्रयासाने. जसला वि० ज्या प्रकारचा. जसला 
तसला वि० अगदीं सामान्य प्रतांचा; पूर्णपणें 
मनाजोगा नव्हे असा. न 

जस्त [ हिं | न*्कर्थाल आणि शिसे ह्यांच्या 


जह्त्‌ 


मिश्रणाचा धातु. & जस्तफूल, जस्ताचें 


न८ जस्ताची लाही. 


जहतु [ सं० ] [वि०सोडणारा (पृढील शब्दांत 
मात़् याचा उपयोग होतो ). जहल्यक्षणा स्त्ी० 
ज्या लक्षणेमध्यें वाच्यार्थांचा त्याग करावा लागतो 
उ० “ गोदावर्रार सच्चिदानंद 
स्वामींचा मठ.आहे,? ह्या वाक्यांत “गोदावरी ह्या 
शब्दाचा अर्थ गोदावरी नदी किंठत्या नर्दाचा प्रवाह 
असा नखून त्या नर्दांचा कांठ असा ध्यावा लागतो. 
ह्या प्रकारच्या लक्षणेला “ जहत्स्वार्या लक्षणा ? 


ती लक्षणा; 


असेंही म्हणतात. मार्गे ' अजहृहछक्षणा ? पहा. 


जहन, जहान [ फा०जहान्‌-जग ] न० 2 
जग; दुनिया. २ मानव नाति. २ मोठा जमाव 


रकिं० समुदाय. पुढे “ जहान ? पहा. 


जहर [ फा० ] व० विप, हा शब्द ' कडू ? 
शब्दाच्या अर्थाची तीन्ता दाखविश्यासाठी योज- 
तात; उ०कडूजहर. & जहरी वि विषारी पदार्थ, 
( प्राणी, वनस्पाते ). जहरी खोबरं न० जहरी 
नारळाचे खोवरें, जहरी नारळ पु० नारळाची 
एक जात,-हा नारळ मोठा असून त्याचें खोवरें कडू 
असतें. जहरी मोहरा, जहर मोहरा [फा०]पु० 
काळसर्‌हेरव्या रंगाचा एक प्रकारचा दगड,-याचा 
उपयोग सापाचें विष उतरविण्याकडे केला नातो, 


जहागिरदार,जहागिरी,जह।गीर पुढे' जाहू- 
गारदार ? ३० पहा, 


जहाज [ फा० ] न० २ तारू; गलबत. २ 


कोणताह लठ्ठ किं) अवाढव्य पदार्थ ( माणूस, 


खटारा , सतरंजी, पासोडी, धोतरजोडा, ३० ), 

जहाजम, जाजम न० जमीर्नावर आंथराव- 
याचें वस्नविशेष; ह्याचेवर रंगाची चित्रे डू 
लाकडी ठशांनीं छापलेला असतात. 

जहान [ फा० ] न० १ जग, दुनिया, २ 
मानवजात, ३ मोठा समुदाय, & जहानपन्हा 
| फा० जहानून्य्जग; पनाहूरक्षक ] घु वठ्यां 
सरदाराला पत्नादिकांत दिलेली पदवी, & जहा- 
नाज (-द॒ ) [ फा० जहान बाजू ] वि० १ 
पक्का, अट्टल, वेस्ताद, २ भांडखोर, द्राड, 
तापट विका विल उय्; जलाल; तिखट; 

जहाल जाणें त्याच्यावर 


७२२ 


जळजळणं 


संतप्त होणें; त्याच्यावर क्रुद्ध होणे; त्याच्यावर तोंड 
सोडणें, 
जहाली [ म० जहाल--ई ( प्रत्यय ) ] स्त्रा०- 
उय्रपणा; कडकपणा; क ठोरपणा ( स्वभाव ,भिर ची ,. 
औषध, इ० चा ). 
जहालीम पुढें :' जालीम ? पहा. 
जळ [ म० जळणें ] स्री० 2 धातु, लोणी, 
मेण, ४० पदार्थ तापाविळे असतां त्यांचा जो 
अंश जळून जातो तो. २ चुलीवर भांडे ठेविलें 
अस्ततां त्याच्या घुडाला जी मशेरी((म्ह्‌्काळा थर) 
जमते ती. ३ रागाचा झणकारा; क्रोधाची लहर, 
४ उद्दामपणाचा आवेदा; रग; मर्स्ती. & जळकट 
वि० मर्यादेपलीकडे भाजलेले किं० शिजाविलेल, 
जळ [ सं० जल ] न० पाणी, मागे ' जल ? 
पहा, 
जळ स्त्रा० तकक्‍तपार्शीच्या दोन फत्या जेथे 
मिळतात तेथें बसविलेली पट्टी. 
जळकट [ म० जळणें ] वि अर्धवट जळलेला. 
पु० 2 अंगाचा दाह. २ खरजेला सुटलेली आने-- 
वार्य कड ( येणें, सुटणे, होणे ). ३ पित्ताढि 
विक्कतीसुळें धश्ांत जो ताप होतो तो किं्होते ती 
आग. ४ तुस्सा,चिरड ( वेणें ), 
जळकें [ म० जळणें ] न० 2 भातावर पडतो. 
तो एक रोगविशेष, २ जळकट, 
जळगणे [ म: जळणें ? चें एक रूप ] भ० 
क्रि भात, नागली, इ०च्या रोपानें सर्यतापासुंळे 
करपणें; उ० चार दिवस तापी पडतांच आवण 
जळगंले, 
जळजळ [ म० जळजळणे ] स्त्री० १ित्तादि 
विक्र्तानें किं. तिखट पदार्थ खाल्ल्याने धात 
होते ती आग [० हातापायांच्या तळव्यांचा ९१ 
ती आग. २ राजा किं० त्याचा कोणी ०: 
यांनीं. रयतेवर चाळावेलेली अन्यायी ? वी 
आणणे पक्षपाती शास्नपढाति. आ एकाथा य. | 
साचा वाट्त असहेला ) मत्सर ( वाटणे, सरणे )' 
४ कोणत्याही मनोविकाराची तीव्रता किं० उत्ल- 


टपणाची स्थाते. 


जळजळणें [म० जळणे] अ० क्रि० वित्तादि" 


व न प: आग. 
कारणामुळें ( घसा, पोट, धश्यांत , पोटांत ) 


जळजळाट ७२३ जळीत 


पडणें किं० होणें, छु एकाद्या माणसावर जळ- जळप [ मन्जळणें ] पु० १ तांत्र क्केंढ कडक 
जळणें त्याच्यावर चरफडणें, उष्णता ( उन्हाची, अझ्ञीची, हवेचा ). २ क्रोध 
जळजळाट [ म० जळजळणे ] पु० १ तांत्र | ६० मनोविकारांची तोत्रता किं० आवेग, ३ दिव- 
आग कें ठदाह (घशांत ,तोंडांत , पोटांत , डोळ्यांत). | सास ज्या गोष्टीचा विचार डोक्यांत घोळत असतो 
२ अन्याय, जलम (राजानें चालविलेला) ,२ स्वभा- | ती स्वप्नांत दितणें ,) किं०तिचा देखावा (क्रि ०पडणें), 
वाचा कडकपणा [० तापटपणा. ४ सोनें इ० धातु अज्ञात धातला असतां त्याचा 
जळजळीत [ म० जळजळणें ] वि० आते- । जडून जातो तो अंश. रि 
शय उष्ण ( अन्न, पाणी, ३० ), । _ जळपणें [ म० ' जळणे ? चें एक रूप ] अ० 
,जेळण [ म० जळणें ] न० १ (जाळावयाचें) | फ्रि० चरफडणे, रागानें बडबडणे, 
पण, २ टाकाऊ मनुष्य; कुचकामाचा इसम. । _ जळफळ [ म० जळणें ] स्त्री चरफडणें; 
जळणें [ खं० ज्वल (जळणे, पेरगें ]अगक्रे० । क्रोधाचा उद्रेक; रागाची धुमसणी, 
* दग्ध होणें, २ ( आझे ) पेटगें 5० प्रज्वालित | जळफळणें [ म० जळणें ] अ० क्रिळ १ 
होणें, २ ( दिवा ) पेटलेल्या स्थितींत असणें, | कोथानें बेफाम होणें; रागाने चरफडणें, २ ज्वरा. 
४ तीत्न थंडी ० सूर्याचे उन्ह ह्यांच्या योगानें मुळें शरीर फार तापणें. 
( दक्ष, लता, इ०नो ) करपे किं० वठणें. ५ | जलबंब न० पाण्याचे धेपुल्य; पाण्याचा पूर 
कोघ, मत्सर, ३० नों पीडित होणें किं० आक्रान्त । किं० लोट . (वि० पाण्यानें तुंग भरलेले ( नर्दाचं 
होणें, ६ गंजिफांच्या डावांत एकादी गे्जीफ फुकट | पात्र, ३० ). 
जाणें (उतरावयाच्या समयोंती न उतरल्यामुळे), जळमट [ स० जळणें ] म० १ कोळिष्टकांवर 
8७एकाय़ाच्या अंगी मस्ती जळत असणें त्याचा | धूर, केरकचरा ,इ० वसन त्यांचे दोर्‍्यांसारखे लोंबत 
_हामपणा अतिरेकाला पोचलेला असणें. न जळणें री | असतात ते तंतु, २ दळलेले पीठ फार दिवत ठेवि- 
जळता न जळगे ( एकाधाच्या संयहीं धान्य । ल्यानें त्यांत उत्पन्न होतात ते कामिजन्य तंतु कि० 
अता, ४० ) विपुल भसणें, जळो तुझें | दोरे, २ नाकांतून किं० धशांतून जो अस्वच्छ 
धकार असो तुझ्या सोवळ्य'ला! जळो तुझें वर्णन! | चिकट पदार्थ बाहेर पडतो आणि ज्याची तार 
पुरे कर तुझें वर्णन ! जोरानें तोडावी लागते अत्ता कफ, शेंबूड, इ०, 
जळत, जळता [ म० जळणें ] बि० जळत जळाऊ [म० जळणें] वि जाळावयाचा किं 
असलेला , ळू जळता पाय जाळणारा पु० अत्यन्त | जाळावयाच्या थोग्यते'चा 1० उपयांगाचा; उ०८ 
ऐट किं दुरामही, जळत खांब खांधावर केणे | जळाळ हाकढाची वष्लार, | 
ज्याचे मुळें हटकून हाने घ्हावयाची असें लाकाचें जळीत [ म० जळणें ] न० ? धातु विंतळ- 
राही काम पथकरणें ॥० असें लोकाचें भांडण | विले असतां त्यांचा जो अश जळून जातो तो 
भाडायाला सरसावणे, जळत घर ब० जो व्यव- ( जाणें ). २ घर इ० पदाथ जळून गेल्यावर त्यांचे 
हार हानिकारक आहे अस्ते. आपणास स्पष्ट | जे जळके तुकडे ३० राहातात ते ससुन्चयानें र्किं०्ते 
दिसते आहे तो पथकरणें; उ० जळत धर भाढ्यानें | जळून थड झालेले विध्वस्त भाग समुच्चयानें. ३ 
शाणि 'जुने' आब ाढ्याते कंग गार? य्यांयाने किं०जुलम़ानें सरकार जो पैसा रयतेपासून 
नळत्या घराचा पोळता ( कि० पळता ) वांसा | घेतें तो. ४ गैरवाजवी दंड. ५ शेताची जमीन 
ओढून घ्याचा मोडी हानि होणें आनिवार्य असता. | भाजावयासाठी पतरावयाच्या काटकयाकुटक्‍्या, 
ती अल्प स्वप अशाने जरी कपी करतां. आली. | शेणी, ६० तमुचयानें, & जळीत जाळणे अन्या- 
वरी कराश्यांचा पयतन करा. यानें एकांब्याला गाँजणे, छळणे, कि पताबणें. 
जळत्या [ म० जाळणे ] वि० १ परे, गव- | जळति खत न० १ ज्या खतांत नमूद केलेले 
कर्ज परत मिळण्याची आशा नोहीं ते. त. २ 


ताच्या गंजी, ३० ऱ्याची भे 
? २० जाळणारा , २ दुसऱ्याची बेआ- न चे येते 
धरू के० नालस्ती करणारा. ह ज्या खतांत लिहिलेले कांचे पैफ्े परत आपणाला 


जळ्हू 


मिळाल आहेत तें खत. जळात बाकी स्त्री० 
रयतेकडून सरकारांत भरला जाणारा जो तारा 
त्याचा जो अंश भरला जाईल अशी आक्या 
नाहीं तो. 

जळू, जलूका [ सं० जलाका, जलालुका, 
जलिका, जलुका, जळूका ] स्त्री शरीरांतील 
नासके रक्त काहून टाकण्यासाठी जो प्राणी शरी- 
राला लावितात तो. शरीराला कांहीं आघात 
झाला असतां तेथें रक्त जमून जो गटू बनतो त्याला 
“जळू' असें म्हणतात . [ पुथ्यवही . 

जाई [ सं० जाति ] स्त्री? एक सुवालिक 

जाउपें इ० “ जावपें २ इ० पहा. 

जाऊ स्त्री नवऱ्याच्या भावाची वायको. & 
एकाद्याला जाऊ भाऊ नसणें त्याला नियंत्रणा 
घालणारें किं० रागें भरणार॑ कोणी माणूत नसणे, 

जाखाड जोखाई, जखाई जुखाईं [सं ०यक्ष! 
यासून ] सछ्रो० अ० व० आरीक्षितांच्या देवता- 
विशेष . 

जांग, जांघ [ सॅ० जंधा ] स्री० युडव्याच्या 
वरचा मांर्डांचा आंतला भाग, 

जाग [ म० जागणे; सं० जागात ] छ्ली० २ 
नागेपणाची स्थिति. २ निद्रा समाप्त होऊन किं० 
अन्य कारणानें निद्रेचा भंग होऊन येते ती 
नागृति; उ० मला पहाटेस्त साडे पांच वाजतां जाग 
आली, ३ घरांत मनुष्यांचा वावर; रानांत प्राण्यांचा 
वावर; मांजर, कुत्रा, ३० चा घरांत [० शेजारी 
वावर, किं०हिंडणें फिरणें;उ० त्या रानांत वाघाची 
जाग होती तोंपर्यंत गुराखी तिकडे चरावयाला 
युरें नेत नसत; उ० घरांत मांजराचा जाग असली 
म्हणजे उंदरांचा उपद्रव कर्मा असतो; उ० घरांत 
कुत्र्याची जाग असलां म्हणजे चोर यावयाला 
भितात. ह्या अर्थी * जागमाग * खा० हाही 
शब्द रूढ आहे, ४ आकारमक रीतीनें मेलेल्या 
माणसाच्या मरणाचे कारण, त्याच्या तप्त न 
झालेल्या इच्छा, त्याचें द्रव्य पुरून ठेवण्याचे 
स्थळ, ३० गोष्टी जाणून घेण्यासाठी त्या मृताचे 
आप्त, इष्टमित्र, ३० जो विधि करून त्या मृताचें 
(जि कही पुत्राच्या किं० दुसऱ्या कोणाच्या 
रून उत्तरे णावेतात 1. ताड प्रश्न विचा- 

काहून घेतात तो विधि. हा विधि गरद्रारि- 


७२७ 


जागता 


कांत रूढ आहे.&जागसूघ वि० १ ज्याला लवकर 
जागें करतां येतें अत्ता. २ दक्ष;तत्वर. ३ जी लवकर 
खंडित होते अश] ( झोप ). 

जांगट न० कांशाची तवकडी ,-जावर तास 
वडावितात किं० जी देवापुढें वाजावेतात ती. 
जेगट, झेंगट, झेंगट, हं ह्या शब्दांचा अन्य ख्पें. 

जांगड [ हिं० ] वि० १ खपेल तो माल 
खपवूं आंणि त्याची किंमत देऊं आगे न खपेल तो 
माल परत करूं, अद्या बोलांनें विक्ावयासाठीं 
घेतलेला [किं ठेविलेला ( माल ). २ आमच्या 
माणस्तांस पर्संत पडल्यास ठेवून धेऊन त्याची 
किंमत देऊं आगे प्रसंत न पडल्यास परत करू 
अशा बोलीनें विकत आणलेला (माल) स्त्री? जना- 
वरांची दावण किं० मालिका, २ गुरूच्या हवाली 
विद्यार्थ्यांला करगे ( बांधणें, घालणें ). ३ अश्या 
प्रकारचा युरुशिष्यांचा करून दिलेला संयोग. नं 

जागणें [ सं० जागूऱ्जागें राहाणें किं० ज 
होगें ] अ० क्रि० १ जागे होणें किं०्जागें राहाणे; 
जाग्रत होणें. २ तावध असणें किं० राहाणे. २३ 
पाहारा करणें.४ विद्या, कला, शास्त्र, ३० न विसर” 
लेल्या स्थितींत असणे; उ० तुझी कोमुदी अ्भून 
जागत आहे काय ? & कतेब्याला, इमानाला? 
किं० सत्त्वाला जागणें त्यांत चुकी न होऊं देणे; 
तें ढळूं न देणें; ते राखणे. वचनाला जागणा 
दिलेलें वचन लक्ष्यांत ठेवून तदनुरूप वर्तन करण; 
वचन पाळणें. जागेल त्याची वांठ, निजेळ 
त्याचा टोणगा वस्तूची निगा राखील त्याच्या 
संग्रही ती वस्तु असणे किं ० देणें श्रेयस्कर असत ! 
निगा न राखणाराच्या तंत्रही टाकाऊ किं० कमी 
किंमतीची वस्तु दिल्यास किं० असल्यात का त 
सारी रात्र जागली आगे शेंगावांयी ह. 
व्यर्थ कष्ट किं० निष्फळ खटपट करणाराच 
ळकी ह्या संप्रदायाने केली जाते. 


** सावध; 

. जाणता 1 मॅ लोही ] इव. शात, 
कतेव्यतत्पर, २ न विसरलेला (मंत्र? "याच्या 
विद्या, ३० ), ३ प्रतंगी उपयोगी १४, , क्रि 


स्थितीत असलेला. ४ आपले श्रेष्ठत्व , त्तात ्ी 
प्रक्षरत्व लोकांत दाखाविणारा (देव, संत? ढळा 
३० ).'५ समाजांतील लोकांच्या स्मरणात 


क. र काळ 
(वृत्तान्त), & जागती ज्योत स्त्री तला 


जागर 


योगास येणारी ॥क० फळ देणारी देवता किं 
विद्या , मंत्र, ओषध, ३०. जागती झोप ( किं० 
नेद्रा ) स्थी० फारशी गाढ नव्हे अशी झोप. 
जागर पु, जागरण न० [ सं० जागून 
जाग होणे कॅ० असणें ] १ जागेपणाची स्थाते 
1० अवस्था; उ० पोरांच्या पत्ते कुटण्यामुळें मला 
राजां चारा प्रहर जागर धडला ( किं जागरण 
घडल ), २ कांहीं. एका देवतेच्या उद्देशेंकरून 
विवक्षित काळपर्यंत जागण्याचा विधि;उ० नवरात्रा- 
मध र्वापुढे कथा करून मध्यर।त्रपयंत जाग- 
1 आमच्या कुटुंबांत पुरातन काळापासन 
चालत असलेला परिपाठ आहे. ३ पोवती पौर्णे- 
भा रात्र; श्रावण महिन्याच्या पोणिमेची रात्र. 
उुढ * पोवतें * पहा. 
जागरा [ म० जांगणें ] वि० ९ ज्याला निद्रा 
थोडी असा. २ सावध, हुशार. २ रात्रा लवकर 
न नेजणारें ( म्‌ल ), डं 
री पिसाळ श्‌ सं र. वि० ९ सावध, दक्ष. २ 
* रे न विसरलेला ( मंत्र, कला, इ० ). 
वर * जागता > पहा. 
पणाची _[ म० जागणें ] स््री० र जागे- 
जोगा लआत उ० मला काल रात्रां दोन तात 
 आनगिचडच २ जागून पाहारा करणाऱ्याला 
जरी. 
वी १ सांधेजोडणी. २ पशूंची 
करून दिलेल दावण. ३ गुरु आणे शिष्य यांचा 
» "कला संयोग, 
मु ? जांगळा [ म० जंगल ] पु० वूरोपी 
रस्काराचा शब्द ). 
1 [ म० जागणें ] पु० घर ० च्या 


संरक्षणाथ॑ >: व्र 
क्षणार्थ ठवेलज  रकि० नेमिलेळा महार, 


रामोशी, ३०, 


यल 

द (सत क जागणें ? चें मव ] 
म, ६० _ जागें ठेवणें; निजूं न देणें. २ ज्रत, 
नांव कि खंड न पडू देणें. २ ( आवरू किं० 
गोर जो. ति) कलंकित न होऊं देणे. & 
किं०झोप (की जत म्हणून गौरी पुढें जागत बसणें 
त्या विशेष्ट दि. तां बेळ घालाविणें दिवस जागविणे 
नेम( कि व न्रत पाळणें क़ ०कर्तव्य करणें, 
"नयम ) जागविणें आपण आपणाला 


जट 


ण जागा 


लावून घेतलेला नियम पाळणें. सती जागावेणें 
सती गेलेल्या ल्लीची चिता पूर्णपणें दग्ध होईपर्यंत 
तेथें जागत बसणें ( कोल्हे, कुंतरे, ४३० चा उपद्रव 
न होऊं देण्यासाठी ), 

जांगळी (-ली ) [ सं० जांगलनूरानटी ] 
पु० १ धनगर. २ युराखी. 

जागा [ म० जागणें ] वि० 2 न निंजलेला; 
ज्याला झोप लागली नाहीं अत्ता. २ जागरूक; 
सावध; दक्ष. ३ स्वस्थानावर परत आलेली (वृत्ति), 

जागा [ हिं जगहाह ] स्त्री १ स्थान; 
स्थळ, २ अवकाश; पोकळी; कांहीं एक पदाथ 
शिरकावावयास [क० ठेवावयास किं० भरावयास 
पुरेशी वाव. २ पदार्थविशषष ठेवावयाला , मांडा- 
वयाला, रचावयाला, किं० उभाराववाला विशेष 
सोयांचें स्थळ. ४ कांहो आधकार किं० हुद्दा. ५ 
घर, घराणें; उ० मुलगी देणें ती चांगली जागा 
पाहून द्यावी. ६ कांहीं द्रव्य ३० नियमाने मिळत 
राहाण्याचें साधन; उ० ती असामी चालत होती 
तों आमची सालिना पांचशे रुपायांची जागा होती. 
७ निमत्त; पुरेततें कारण; उ० मजवर चर- 
फडावयाला तुला जागा नाहो; उ० मला दीष 
द्यावयाला लोकांना जागा नाहों, ८ संधी, फुरसत; 
उ० धनी गांवाला गेला म्हणजे नोकरांना खेळा- 
वयाला जागा मिळते. ९ आधार; कांहीं विधान 
करावयाला प्रमाण. १० प्रेसंगी उपयोगी पडेल 
असे द्रव्य, सोनें, ०.९७ जागी [० ।वि० वदला; 
स्थाना; ऐवजो. दोन जागा करणें (० हाणें) 
विभागणें. जागच्या जागीं क्रि वि० १ 
जेथल्या तेथें; स्थलांतर करावयाला फुरसत न 
देतां कवे. न मिळतां. २ उगीचच्या उगीच; 
कांहीं कारण नसतां. जागाजुगा, जागापागा 
स्री जागा, जागेच्या सोयी, ४०. ते 
आम्हाळा वडिलांचे जागा आहेत ते वाडेलां- 
प्रमाणें पूज्य किं०मानाहे आहेत; ते आमचा वडिलां- 
प्रमाणें परामर्ष घेतात. आपले जागीं ० 'वि० 
भापल्या मते; आपल्या ठिकाणीं; आपणच; उ० 
आम्ही आपले जागां विद्वान म्हणवितों पण लोक 
म्हणतील तेव्हां खरें ! उ० ते आपल्या जागीं 


श्रमिंत म्हणावितात ! 


णः 


जाशाइ 


जागात [ म० जागणें ] वि० पहारा 
करणारा. 

ज्ञागिरदार इ० पुढें “'जाहागीरदार ? इ> पहा. 

जांगुलिक [ सं० ] पु० विषावर औषध 
देणारा किं० उपाय करणारा. १ 

जाग्रत [ सं० ] वि० १ जागा; न झोप- 
लेला, २ दक्ष. 

जाग्राते [ लं० ] स्री जागेयमणाची स्थिति. 

जांघ [सं० जंवा] स्त्री० १ पोटरी. २मांडी. 
> जांधभावरी स्त्री८ मांडीवर असलेलं केशांचं 
वतुळ ,- हें घोड्यांचे एक अशुभ लक्षण मानलें 
गेलें आहे. 

जाच [ म० जाचणगें ] पु० १९ गांजणूफ, छळ. 
२ उपद्रवाचा ॥कें० पीडेचा उगम; उ० हा माझ्या- 
माने जाच लावूं नका. 

जाचक [ म० जाचणें ]वि० 2 उपद्रव,त्ास, 
किं० पीडा देणारे. २ अपायकारक. २ परिणामी 
दुःखदायक. 

 जाचग, जाचणी, जांचणूक [ म० जाचगें] 

स्रा८ ब्रास, छळ, पीडा, उपद्रव, 

जाचण स० !क्र० छ््णें; गांजगें; पौडिगे, 
आ० क्रि० पीडादायक होणें; परिगामा दु:खजनक 
दोणें; नडणें ् 
 जाचंद्‌, जाचोंद्रा वि० दुवरा आणि पिचापे- 
चीत ( डोळा ), किं० अशा डोळ्यांचा ( माणूस 
॥क० जनावर ). 
व जाचंद्‌, जाचेदा, जाचोंद्रा [ म० जाचणे ] 
गव० उपद्रवकारक; पौडादायक. 

जाजती [ म० जियादाह ] वि० आधिक; 
ज्यास्ती, 

जाजम, ज!जीम [ हि० ] न० चीट ,पारवें ल 
इस आस्तर लावून वसावयासाठी करतात तें 


वल. & जाजमी चाट न० जाजमाच्या उपयो- 
गाचे चोट. 

जाजा येये [ म० जाणें--येणें ] स्री०१ वारं- 
वार जाणे आणि येगें. २ व्यर्थ झालेल्या किं ० फुकट 


गेलेल्या छेपा किं० वेरझारा समुच्चयानें. 


क विण अ० क्रि० १ एकाद्यावर चरफडणें 
'गावणें एकाद्यावर रागानें तोंड टाकणें. २ 


७२० 


जाण 


अपघातानें जाया होणे किं० मरणें ( मनुष्य किं० 
जनावर ), 

जाज्वल्य [सं०ज्वलूस्‌ जळणें याचेंपासून मराठी 
रूप ] वि० १ प्रवर आहे तेज, सामथ्यं, किं० 


। वॉर्यि ज्याचें असें ( ओषव, मात्रा, मंत्र, देवता, 


अर्भांचा किं० सूर्याचा ताप). २ तापट स्वभावाचा 
(मनुष्य). जाज्वल्यमान वि प्रवर, तेजस्वी , झळ- 
झर्ळांत( आम्ने, सयाचि उन्ह, इ० ). 

जाट [ हिं] पु० रजपूत लांक्रांची एक 
जाति किं० त्या जातांचा श्‍सम. 

जाठर [सं०] वि० १ जठरासंबंधाचा. २ जठ- 
रांतील. पु० जठराझि. 

जाड वि० २ लट्टू, दांडगा, मोठा, स्थूल. २ 
घट्ट, दाट. ३ खखवर्डाीत सुताचे ( वत्न )* 
€&$ जाडगेला, जाडसर वि० वराचसा लढ 
( मनुष्य, प्राणी, पदार्थ ), 

जाडवी न० अ० व ०वधूवरांच्या [किं० न्हाणव- 


, लीच्या पावलांवर काढतात र्‍या कुंकुमाच्या आठीत 


। 
। 
। 


। ( काढणें). 


जाडा, जाडगा वि० २ टट्ट; र्थूल:नेहमीच्या 


। आकारापेक्षा मोठा. २ अत्यन्त वरच्या दर्जाचा 


ब्रिद्दत्ता किं कसव किं० कोशल्य इ० वादतींत. 
& जाडाघोंडगा, जाडाभरडा बि लठ्ठ आणि 
ओवड्धोवड, जाडाभरडा वि० खरखरीत; जाड 
सुताचा विणलेला, २ फार वार्राक न दळलेल 


। ( पीठ ); फार वारांक न ठेचलेली किं० न 


वाटलली-( चटणी इ० ).! 
जाडी वि० मागे * जाड ? वि०पहा. स्त्री र 
१ जाडपणा; ल्ट्टपणा, २ एक प्रकारचें दुढैरा 
चोकर्टाच्या ख्याचें जू. 
जाडेलां वि० ' जाडगेला ? पहा. _ प्गा 
जाड्य [ स॑० ] न० १ स्तव्धता, निश्वच 
२ वुद्धीचा मंदपणा, ३ जठरास्नीचा की 
जेवण फार झाल्यामुळें येते ता सुस्ती 16? 
ती अस्वस्थता . 
जाण [ म० जाणणें; सं० ज्ञा. 
ज्ञाता; तज्ञ; ददी; उ० मनुष्य किती 
तरी त्याला इंश्वराच्या स्वरूपाचा पार ७ 
२ अनुकंपाशील; दयाळू. उ० मुकर्‍याचा 
आहे ? ३ विचारी ( माणूस ). ४ त 


वि० ६ 
ही जाण झाला 
[गत नाही - 
जाण कोण 
ज्ञ. स्री? 


जाणणे 


७२७ 


जाणें 


$ जाणीव. २ कृतक्ञता .&दुसऱ्य़ांनो आपणावर 
केलेल्या उपकाराची जाण जाणणें त्याबद्दल 
कृतज्ञ असगें, विपन्नाचा जाण कोण होणार? 
संकटांत पडेल्ल्याची दया कोणाला येणार?ही ग्हेस 
जाण आहे तिला ज्या प्रमाणांत खाऊं घालावें 
त्या प्रमाणांत ती दूध देते. 

जाणणें [ खं० ज्ञा ] स० क्रि १ आपल्या 
शानाला ( कांहीं पदार्थ ३० ) गोचर करणें; पदार्थ 
त्याच्या स्वर्यानें ओळखणे; खरें खोटें, बरें वाइट, 
३०तोळ फरक आकलणें; ( कांही वस्तु ) आपल्या 
चुर्हांचा किं० ज्ञानाचा विषय करणें. २ पूर्णपणें 
ओळख़्णें किं. ओळखून अत्तणें. २ दुकतम्यानें 
आपणावर केलेल्या उपकारावद्दल कृतश असणें. ४ 
दयार्रे वुद्धींनें पाहाणें;उ० मला संपत्ति मिळाली तर 


मी गरीवांना जाणीन. &ही म्हैस जाणते तिला । 


जसें खावयाला घालावें तसें ती दूध देते. 
ल जाणों कोगास ठाऊक ? कदाचित्‌; 
३० मी ह्या फोनोग्राफला कधीं हात लावीत 
नाहो; न जाणों तो बिघडेल, जाणत क्रि० 
वि० जाणून वुझून, जाणत मूर्ख वि० जो मुद्दाम 
मूर्खांसारबा वागतो तो. जाणून बुझून, जाणून 
सवरून क्रि० वि० मुद्दाम; ुद्दिपुरस्सर; पारे- 
णाम जाणत असतां. 
जाणता [ म० जाणणें ] वि १ जाणणारा. 
क अभिज्ञ; ददी; गुण ओळखणारा; मर्मश. ३ 
की ती उपद्रवाचें निरसन खुल शकतो 
जोबाब. वयाचा ( वर, वधू ). ५ कयाय 
मनच. 9 ओळखणारा. द्‌ दुसऱ्याच्या देशां- 
ओले. नका सूचनांवाचून कांह काम करू शकेल 
वाड. वयो ६ ज,णती कळा स्री प्रोढ 
दिचार ( ् सारासार विचार 1० सदस- 
श्र ब 1). २ चमंच्छूला न दिसणाऱ्या 
क याची ताकद. ३ भूतवाधेचें निरसन 
'रावयार्‍चा मंत्रविशष. 
शा [ म जाणणें ] यर क्रि० १ शात 
बोर 1 शगिातिक होणें. ३ असत्सरिणाम- 
जाणाव ० परवाच जागरण मला जाणवल, 
कीर पिन लह त मतीन 
९ सांगणें, कळविणें,०चे ज्ञान करून देणें. 


जाणसळ, जाणसाळ [ म० जाणणें ] वि० 
१ जाणता. २ कांहों कामांत वाकवगार. २ कांहीं 
काम करून करून वहिवाटलेला [्के० घटलेला, 

जाणस्र (-सा-) ळणें [ म० जाणणें ] अ० 
क्रे० कांहीं काम वारंवार करून त्या कामांत 
वहिवाटलेला किं० घटलेला होणें किं० असणें 
स० क्रि पारखणें. 

जाणा स्त्री आर्शिक्षितांची एक देवता. & 
जाणाई जोखाई स्थी० अशिक्षितांच्या देवता 
समुः्चयानें, 

जागिजे [ म० जाणणें ] सं० क्रि० १ जॉणठे 


जावें; आपगास विदित व्हावे(पत्रांत [किं० काव्यांत 


योजावयाचा शब्द ). २ जाणले जातें (कवितेत). 

जाणीव [म० जाणणें ] स्थथरी० १ जाण- 
ण्याची शक्ति, २ ज्ञान; माहिती; ओळख. २ 
वाड. ४ कृतज्ञतावुडि. ५ भावना. 

जाणूं, जणूं [ म० जाणणें ] क्रि वि० 
उ० अ०जणां काय; असतें दिसतें किंवा वाटते कॉ. 

जाणें [ सं० याऱवजाणें ] अ० क्रि ९ एका 
स्थळापासून दुसऱ्या स्थळाकडे गमन करणें. 
२ शिरणें; प्रविष्ट होणें. २ हरवणे; नष्ट होणें. ४ 
चोरादिकांच्या योगानें नाहोतें होणें. ५ बंद पंडणे; 
उठराम्याच्या संगतीने त्याचें अध्ययन गेलें.६(काळ) 
आतिक्रान्त होणें; उ० हां हां म्हणतां वर्षं गेलें; उ० 
माझें अध्यीहून अधिक आयुष्य गेलें. ७ वजा केलें 
जाणें; उ० दहांतून तीन गेले म्हणजे सात उरतात. 
८ पुरणें; उपयोगों पडे; कामाला येगें, उ० मला 
एक धोतरजोडा वर्षमर जातो; उ० पहाभर 
तांदूळ आम्हाला तीन महिने जातात. ९ विवक्षित 
पारपाठांत ० क्रमांत चूक पडगें; उ० रोज 
माल्या घ्यावयाची असतां मजकडून एक द्विप्त 
जातांच रोगानें बळ केलें. १०विशिष्ट समयी कांहों 
गोष्ट करावयाची ती करण्याचें भान न राहाण 
उ० त्याला हें उदाहरण विचारून घेणार होतों तें 
गेळे.९शब्रिधडणें; न्यूनाने युक्त असणें किं० होणें; 
उ० ती मुलगी सुंदर आहे पण कानांनीं(किं०बहिरे- 
पणामुळें ) गेली; उ० तो जाडा विद्वान्‌ आहे पण 
गर्वानें गेला. १२ इंद्रियविदेषानें त्याच्या याच्या 
विषयाकडे वळणें किं० आकृष्ट होणे; उ० माझें 
मन त्याच्या विपत्तीकडे जाते; उ० माझे कान त्या 


जाणं 


सारंगीवाल्याच्या सुराकडे गेळे, £टीप-क्रियापदाचें 
ईत प्रत्ययान्त रूप करून त्याचेपुढें “जाणें ? योजले 
असतां ती क्रिया नियमानें करण्याचा पारेपाठ 
ठेवणें अता होतो; उ०अमरकोक्या'ची राज उजळणी 
कर्रात जा; उ०निजतांना ह्या खिडबवा वंद करीत 
जा. २क्रमानें किं० धीरे धीरें कांदीं गोष्ट करणें;उ० 


७२८ 


व्यापारांत सर्व भांडवल एकदम घाले नको;व्यापार | 


वाढेल तसतसें भांडवलघालीत जा. २टीप- क्रिया- 
पदाला “ऊन?हा प्रत्यय लागून पुढें “जाणे आल्यास 
पूर्णपणें, अगदीं, असा असा होतो; उ० काढ्या- 
खालीं फार लाकडे धाळुं नको, नाहींतर ता आटून 
जाईल; ड० गेल्या महिन्यांत आमच्या घरा पाहुणे 
पुष्कळ आले, त्यामुळें ह्या वरणांतील सगळें तूप 
संपून गेलें. ३ टीप- सकर्मक क्रियापदाच्या भूत- 


काळाच्या ख्सापुढें “ जाणें ? योजिले असतां ' 


कर्माणे प्रयोग होतो; उ० सगळें धर वांवलें 


गेलें; उ० माझें सर्वस्व लटले गेलें; ३० 
तुला वगांतून वाहेर काटून लावलें जाईल. & 


एकाद्याचे डोळे जाणें तो अंध होणें, एकाद्याचे 
कान जाणें तो वहिरा होणें. एकाद्याचें पोट 
जाणे त्याला रेच होणें. जिवानिशीं जाणें मरणे. 
फाशीं जाणें फासावर चढविले जाण्याच्या शिक्षेन 
मरणें, एुकाद्याचें शारीर जाणें तो कृश होणें; तो 
रोडावणें, माझें(० तुझें श्‍₹०)काय जातें ? माझें 
(तुझें ३० ) काय नुकसान व्हावयाचें आहे ? 
जाणों उ० अ० जणों काय. & जाणोंपरी 
1० बि० 'दाण्यांत; आठवर्णांत; स्मरणांत; 
माहतींत; उ० माझे जाणोंपरी ही गोष्ट घडली 
नाहो; उ० माझ्या नाणोंपरी त्याच्या घरां लक्ष्मी 
पाणी भरीत होती. जाणोंपरांचे अगोदर क्रि० 
वि० जाणपणाची स्थाते प्राप्त व्हावयाच्या आर्धा; 
उ० माझे जाणोंपर्राच्या अगोदर वुधवारचा वाडा 

जळाला , 
जात [ सं० जाति ] स्त्री८ १ कांहीं विशिष्ट 
युणधं्म ज्यांच्यांत समान आहेत ० अप्ततात 
अशा वस्तूंचा 1० प्राण्यांचा वर्ग; उ०वांगें आणि 
टोमाटो हीं एका जातीचीं झाडें आहेत. २ पुरातन 
काळापासून तेच आचार पाळीत आलेले, तेच 
र्य "4 पूज्य मार्नात आलेले, एकमे- 
४० व्यवहार करीत आलल 


८ ज़ । 


जात 


लोक ते आणि त्यांची संताते समुःच्चयानें. ३ भाष- 
णादिकांची विशिष्ट रीति किं० ढव रकिं० प्रकार, 
४ लवलेश ( अकरण रूपा ); उ० याच्या अंगा 


। सारासार विचाराची जात नाहीं. ५ मतष्याच्या 


जन्मजात युणांचा समुच्चय, ६ आपण स्वता ही 
व्याक्ते ; उ० यानें सगळा पेसा जातीने मिळवि- 
लेला आहे ( म्ह स्वता ); उ० तो जातानें मलाः 
आमंत्रण करावयाला आला होता (म्ह०तो स्वता). 
कांहीं गोष्ट आपल्या जातीवर करणें स्वताच्या 
हिमतीवर म्ह० दुसऱ्याच्या मदतीशिवाय करणें, 
जातीने क्रि> वि० स्वता. जातीवर जाणें मूळ 
स्वभावानुरूप वर्तन करणें. जात कळते पण मत 
कळत नांही जात ल्पविगें शक्य नाहो, आपलें 
मत युप्त ठेवणें शकय आहे; एकाद्याच्या मनांतील 
खरा विचार जाणणे कठिण गोष्ट असते. 


| जातिनूशी, जातीनिश्ीं क्रि० वि०खता; झगे 


जातकुळी (-ळ ) स्त्री» मुलगी ल्य्माच्या उदे" 
शाने पसंत करावयाची असतां तिची जात, नात- 
लग, सोयरीर्काचे संबंध ,३० गोष्टी समुच्चयानें. जात” 


' खूद,जातखत (-द) 'क्रि० वि० जातानें; स्वता. 


जातगंगा, जातजमात स्त्री० सर्व जातवाळे ससु- 
वयाने. जातगेत न० नातलग आणि जार्तांचे 
लोक समुच्चयानें; उ० त्याला प्रार्याश्वत दिलें तेव्हा 
तेथें त्याची सगळी जातगोत जमली होती. जात- 
निसबत क्रि वि० स्वता; जातानें. जातपात 
स्त्री० जात, सोयरेथायरे, आचार, ४० तच 
यानें; उ० त्याचा जातपात आह्याला समजल्या” 
शिवाय त्याला आम्ही पंक्तीस घेणार नाहीं! जात- 
पूत स्त्री० जात, कुटंब, नातलग, ३० समुच्चयान - 
जातभाऊ पुठत्याच जाताचा; एकाच जातीचा, 
जातसुखतार वि० अनियंत्रित; ज्याच्यावर 
कोणाची नियंत्रणा नाहीं असा. 2 
सचळका, जातकतबा पु० खता. 6 
जातानें लिहून दिलेलें ब्रत कि केलेला शि 
जातलग वि उंची नातीचा, दर्जाचा 1१० 
अवलादीचा ( माणूस, जनावर, ५७, १० /" 
जातवार फ्रि वि १ जात, वर्ग, १० विचा 
रांत घेऊन. २ जातीप्रमाणे. जातसरंजाम ४० 
लष्करी नोकर्राबद्दल एकाद्या माणसाला कत 
दलेला" नेमणूक . 


जात 


७०२९ 


जान 


कमक मययाड्लाकााा ल वाडा ल 


जात [ सं० ] वि० उत्पन्न झालेला;जन्मलेला; 
उ० जन्मजात हा जन्मापासून असलेला किं ०उत्पन्न 
झालेला; जलजात पाण्यापासून फकिं० 
पाण्यांत उप्न्न झालेला ४०. 8 जातक न० 
मूळ जन्मल्यावर करावयाचा संस्कारविशष. 
जातव्य़रवहार पु० ज्यानें केलेल्या शत्यावदल 
त्याला कायद्याच्या दुर्टानें जत्रावदार थरतां येतें 
अश्या वयाचा मुलगा म्हणजे पंधरा वर्षापेक्षा 
अधिक वयाचा मुलगा. 

जांत न० गाडी किं० नांगर आढेण इ० काम 
करावयाला वेल शिकवून तयार करण्यासाठो जो 
खुंटा पुरतात तो; ह्या खुंस्याभोवतो. बैलाला 
वाटोळें फिरावयाला लाविले जातें. 

जातक [ सझ० ] पु०१ बालक, २ भिक्ठु.न० 
१ जन्मकाळच्या सहांच्या स्थितींवरून कोणेकाच्या 
आयुष्यांत घडणाऱ्या शुभाशुभ गोष्टींचे वर्णन कर- 
णारा ज्योतिष क्यास्ताचा भाग.२ दोन माणसांच्या 
स्वभावांची जी अनुरूपता तिच्यावरून होणारी 
मैत्री ,स्नेह, साहचयं , ३०; उ० त्याचें आणि माझें 
जातक जमत नाहीं. [जातें. 

जांतण [ सं० यंत्र; म० जांते ] न० लहान 
जांतणी [ सं० यंत्र; म० जांतें ] स्वी ० मोठें 
नाह, [ न्षें जातें. 

जांतेळी [ वर ' जांतण ? पहा ) स्त्री ० लहा- 

जातचेद | सं० ] पु० आम्ने. 

जाति [ सं० जाति ] स्री० ६ जन्म. २जन्म- 
काळ, ३ कुळ, ४ “ जात ? चा अर्थ २ पहा. ५ 
जाश्चे फूल, & जातिफळ न० जायफळ. जाति- 
पत्नी स्त्री० जायपत्री. जातिब्राह्मण पु० केवळ 
जन्मानं ब्राह्मण ( ज्ाम्हणाचे आचार न पाळ- 
णारा ). जातिवाचक नाम न० ( व्याकरणांत ) 
सामान्यनाम. वि पूर्वे जन्माचे स्मरण 
अतलला. जातिहोन -वि० नाच जातींचा, 
जातबंधु पु० त्याच जातीचा इसम. 
जाततभ्रंश पु० जातीतून बाहेर काढून टाकले 
जाण. जातिभ्नष्ट वि० कांहीं पातकामुळें किं० 
जातीला भनुचित अशा कांहीं छत्यामुळें. जातीच्या 
लोकांनीं ज्याला बाहेर्‌ टाकलें आहे असा;बहिष्कृत . 
जातेमर्यादा स्त्री5 एकाद्या विशिष्ट जातात 
पाळल्या जातात त्या नियंत्रणा समुचयानें, 


म्ह्० 


जातिवंत वि० उत्तम जातीचा किं० अवला- 
दीचा (मनुष्य, पशु, फळ, ६० ). 
ज्यात्या [ सं० ' जाति? च्या ततीयेचें ए० 
व० ] क्रि» वि० 9 स्वभावतः. २ जातौरने; 
स्वतः. जातीचें लेकरू न० लचा, बदमाष. 
जातीपुती “ जात ? मध्यें * जातपूत ' पहा. 
जाती तश्नी पती, खाण तशी माती ज्या 
कुटुंबांत कोणी इसम जन्मला असेल त्या कुटेवांत 
आढळणारे युण त्यांच्या अंगी असावयाचे; आणि 
ज्या खाणोंतील माती असेल त्या खाणीचे धर्म त्या 
मातोंत असावयाचे. 

जांते [ सं० वंत्र ] न० घान्यादोचें दळून पीठ 
करावयाचें साधनविद्यप; जात्याला दगड ३० च्या 
दोन तज््या असून र्‍्यांच्यामध्यें धान्यादि चिरडले 
जातें. & जांत्यावर बसळें म्हणजे गीत आट- 
वते ( किं० गाणें सुचते ) कांहो काम करूं 
लागलें म्हणजे त्या कामाच्या खुब्या, त्याचीं 
अंगें, उपांगे, ३० समजूं लागतात आणि ते कामः 
सुकर होतें. जातें उकटया पु० जांत्याला टांकी. 
देणारा. 

जाक्त्य न० काटकोण त्रिकोण. ह्याला * जात्य- 
त्रिभुज * असेंही म्हणतात. 

जाथू वि० १ कांडी कामावर कांहीं काल- 
मर्यादेनें बांधलेला , ठरविलेला , किं० नेमिलेलाः 
( मनुष्य ). २ काहा नियमांनी नियात्रेत (नोकरी , 
करार, ४०) .२फार दिवसांची , किं ० पुष्कळ द्विसां- 
पासून रूढ असलेली ( चाल, रीत, आचार, ३०) . 

जादा [अ० जिवादाहू ] विअंधिक;ज्यास्ती >. 
फालतू. र र 

जादु [ फा० ] स्री? १ चेटूक; इंद्रजाल, २ 
लोकांना ठाऊक नसलेली कांहीं युक्ति ।के० कडा 
रके खुवी ( कांहीं काम करण्याची ). 
& जादुखोर,जादुग(-गा- -गी- गस पुन्जादू 
करणारा. जादुटोणा पु० ९ जादूगाराची छृत्य> 
चेट्टक. २ भताटकेची विद्या, 

जान [ फा० ] स्री० प्राण, जीव. & जान- 
जवान, जानबमान वि० तरणाताठा; एन उम- 
दांत असलेला ( माणूत 3). जानदार 1वे० ।जवत 
स्थितांत असलेला ( आजारी माणूस ), जान- 
पछान स्त्री ओळखदेख. 


जानवला ७ 


जाफराबादी 


जानवसा, जानिवसा [ सं० जनवास ] पु० 
ल्भाला किं० ल्ज्ञापुरतें वेतंलेले धर; परगांवाहून 
आलेल्या वधूच्या किं० वराच्या पक्षाकडच्या मंड- 
ळास कांहों काळ राहाववालाठां ठरविलेली जागा, 
वर, इ० ( देणें, घेणे, करणें ), ह्या जागेला कि ८ 
सराला “ जानवसवर, ।र्के०“जानवसें घर? असेंही 
अन्थध शब्द आहेत. 

जानवळ (-ळे) न० $ुळवाचा किं० दिंडाचा 
खुटा( शेतकोर्तील एक पारिभाषिक शब्द ), 

जानवे [सं० यज्ञोपवीत; अ० जिन्नार ]न० २ 
ब्राह्मणाच्या गळ्यांत उपनयन संस्कार झाल्याचे 
चिन्ह म्हणून धारण केलेले सूत्र असतेंतें.२ ल्स्ण्या 
नांवाचा जो अंगठी इ०त वत्ववावयाचा खडा त्याचे- 
वर्राल पांढऱ्या रंगाची रेषा. & जानवे 
तोडावयास उठणे किट जानव्यास 
हात घालणें रागानें द्रेफाम होऊन अद्वातद्वा बोलूं 
लागणें आण माझें असुक विवान खोटे ठरलें | 
मीं हें जानवें तोंडीन अशी प्रातज्ञा करणें, जानवें 
उक्त करणे किं० जानवे मोकळे करणें कोणी 
आपल्या गोत्रांतील मनुष्य मेळे असतां त्याचें यथा- 
कथंचित्‌ क्रियाकमं करून आपण शुद्ध होणें. जान- 
च्याचा घना पु० ब्राह्मण /स्त्रिय , आणि वेश्य ह्या 
तीन वर्णाचा कोणीही पुरुप. जानः्याला वशा 
बांधणं माझा पराजय झाला तर हो ह्या वस्त्र्याने 
जानवें कापावयाला सिद्ध आहें अशी प्रतिज्ञा करून 
वादाला किं० कुस्तीला सरसावगें, जानवे घातर 
टाकणें ( [$० फाडणे ) १ नेरगलपणाचें वर्तन 
करणें. २ रागाने तोंड सोडणे, 
धरणे ब्राम्हणत्वाला कलंक न 
करणें; ब्राम्हणाला योग्य जें कांह तेंच करणें, 
जानब्या धोतरांची गांठ घालणें रागानें बेफाम 
हाणें. 


चा त्याला धमको 
* जानव्याला जानवे मिळणें 
सजातीय माणसांची गट्टी होणें. ३ एका ब्राम्हणाने 


हतचा मम्हणाचा पक्ष किं० कैवार घेऊन बोलूं 
लग ती 


1] पु० ( समासांत )०चा पति; 
म्ह० सीतेचा पति म्हणजे राम, 


जार्ना स्थ्री० गाय, पाडी, [के ० मानव जातीयं 
सुलगी ,-जी खंडोबाला किं० दुतर्‍या कोणा देवाला 
अवण करून तिच्यावरचा आपला ताबा किं० 
स्वापत्व सोडून देण्यांत आलें आहे. अश्या मर्लीस 
“ मुरळी ? म्हणतात. 

जानु [ खं० ] न० युडवा, & जानुफलक, 
जानुमंडल न०युडव्याची वाटी *जानुद्च वि०उंच 
युडव्याइतर्के ल्लोल(पाणी ,खड्डा ३३०) ; युडध्याइतका 
( ओटा इ० ) .जानुजंबंपोर्टरे युडबा ,मांडी ,आणि 
पोटरी हे तीन अवयव(लावणींतील शब्द) -जानुवर्त 
पु० घोड्याच्या युडध्यावरील केशांजे वल्य ( हे 
अद्युभ चिन्ह समजलें जातें ). 

जान्हवी [ खं० जान्हवी ] स्री गंगा नदी. 
नह हा सोमवंशी राजा होता. गंगेने त्याचा प्रा 
वाहविल्यामुळें त्याने तिला पिऊन टाकिले आणि 
नंतर कानाच्या वाटेनें सोडून दिले, म्हणून तिला 
€ जान्हर्वा ' हें नांव प्राप्त झालें. 

जान्हथी [ स० जानवें ] स्त्री० श्राडाच्या 
प्रसर्गा शद जे रेशमाचें सत्र गळ्यांत घालतात तें. 

जाप [ फा० जवाव ] पु०२ उत्तर, जात - 
२ उच्चारलेला कोणताही शब्द 'किं० केलेले विधान, 
२ देवसर्काचें प्रसंगो “ देवा, अमुक कर ? असें जें 
देवाला आय्रह्राचें मागणें करतात ते. ह डी 

जापणें, जांपर्णे [ खं ० जल्प-जडबड (व 
1० सांगणें, [नवेदिणे, 3 केलेला अपराध श्री 
करणें. ४पुन्हा अलें भलतें कूत करणार नाहीं अ 
प्रातज्ञा करणें, 

जापविणें [ म०' जापणें : चें मगीलका आत 
क्रि० पुन्हा अशी वाईट गोष्ट करणार नाहीं 
एकाद्याकडून वदविणें. गे, प्रलुत्त 

जापारणें अ० क्रि उलट उतर देगें; प्रत्युत्तर 
करणें ( उद्दटपणानें नी कत. 

जाफरण, डाफरण अ० 2 » उर्गाचच 
ताशेरा झाडणें किं० तोंड सोडणें; उ० तू. पी 
माझ्यावर डाफरतो आहेस ( किर जॅ 
आहेस ), क 

जाफरा [ अ० जञफ्रानू्‌ ] पु०केशर.&जाफ 
रमाना वि० केशरी रंगाचा. ह 

जाफराबार्दी वि० जाफराबाद ह्या शहरच 
(गाय,म्हेत ). 


जाफा 


जाफा [अ० अजाफाहू ] ववे०आधक;फालतू 
क० व० आधक प्रमाणांत 

जांब [ स० जंत्रुन्य्जांभूळ ] पु० १ एक फल- 
दक्षावशाप; जांभूळ, २ परू. २ काजूच झाड. ४ 
इमारतीच्या उपयोगाला ज्याचें लाकूड येते अस्ता 
एक वृक्षाविशप. 

जांब [ फा० जाम्‌ ] पु० पाणी 
'एका विशिष्ट आकाराचें पात्र 

जाब[फा ०जवाबू |पु० १उत्तर.२हुंडीच्या तपा 
लाचे पत्र.३वोलणें;विथान. ४ बोलण्याचे कौशल्य 
जाबसाल [ फा० जवाबच्उत्तर; अ० सव्वाल 
च्प्रश्न ] पु २ संभापण; प्रश्नांततररूप संभाषण 
२ बालण, जाबसाली वि० उत्तरं देण्यांत तछख 
प्रश्नाचे उत्तर तावडतोव देण्यांत पटाईत.जाबसाली 
कागद पु७० अ० व ० व्यापारी व्यवहारसत्रेथांत 
आलेलो पत्रे आणि त्यांना पाठविलेलो उत्तरें 
-समुच्चयाने . 

जाबडणें [ हिं जाभडा ] अ० क्रि वटवट 
करण; वरळणें; मूर्खांसारखें बोलणें 

जाबडा [ हिं० जभडा ] पु० जबडा. मागें 
* जबडा ? पहा 

जावबणें [ सं० जल्पूनवडव्रडणें ] अ० क्रि० 

झोपेत रकि० तापाच्या गंगात बडवडणें. २मूखा- 
सारख बालणें 

जाबता [ अ० जात्रताह ] पु० १ नयम 
गशरस्ता; कायदा; परिपाठ. २ परवाना; आे- 
कारपत्र, ३ एकाद्याच्य़ा संरक्षणार्थ किं० वैभ- 

त्याच्या बरोबर दिलेले शिपायी. ४ जमी- 

नांचा मोजून मापून घेतलेला किं० ठरवून आखून 
यतढला भाग, ५ अमल, देखरेख, पहारा. ६ सरं- 
जामाच्या तपशिलाचा कागद. ७ मालाची यादी 
< मालाची मागणी, ९ घराच्या दर्शनी बाजूचे 
पारमाण; उ० माझ्या घराचा जावता पांच 
खणांचा आहे 

जांबळा, जांभळा [ म० जांवूळ, जांभूळ; 
स जंचु ] वि० जांभळाच्या रंगाचा 

जांभळा स्त्री० जांभळाचें झाड 

जांबा, जांबेथर, चांबोतच्रा पु० जांभळ्या क० 
तांबड्या रंगाचा दगड ,-ज्याला असख्य भोके 
अस्ततात आणे जो ढिसूळ असतो 


प्यावयाचें 


७२१ 


जामदार 


जाबाड, जात्राडे न० मागे : जवडा * पहा 

जांबुवंत [ सं० जांववान्‌ ] पु० २१ ब्रह्म- 
देवाच्य़ा जांभइपासून उत्पन्न झालेला एक वानर, 
यानें युद्धसमयो रामाला फार साहाय्य केले. २ 
कोर्णाही वयोवृद्ध आणि ज्ञानवृद्ध पुरुष. ३२ वेळेवर 
हाजामत न करावेल्याकारणानें ज्याच्या तोंडा- 
वरचे केश लांब वाढले आहेत तो माणूस, 

जांबूळ जांभूळ [सं ० जंब्रुल, जंवूल ] स्री० 
जाभळाच झाड, न० लाच फळ, 

जांबेथर, जांजोत्रो वरः जांबा ! पहा. 

जांभ, जांब वर . जांब ' पहा. 

जांभई, जांभळी [ सं० जंमिका ] स्त्री० 
निद्रेमुळे, आळसामुळें, किं० थकव्यामुळ, तोंड 
उघडून दाघे रास सोडणें( येणे, देणें ). 8 सहा 
महिन्यांची जांभई,कुंभकणांची जांभई स्री ०१ 
दीघंसर्क्तापणामुळे फार दिवतत रेंगाळत पडलेले 
काम.२ काम लांबणीवर पडणें. 

जांअळा, जांभूळ मागे * 
पहा. 

जांभा, जांभी मार्गे “ जांबा, पहा. 

जाभाड, जांभाड, जांभाडे [ हृं० जभ्डा ] 
न० तोंडाचे जे घालचा आणि वरचा असे दोन 
भाग;-ज्यांच्या दाबांत खाय पदार्थ चिराडेला 
जातो ,-य़ा दोहोंची जोडी, किं० ते व्यक्तिशः 
किं० विशेषतः खालचा भाग, 

जांभेथर मागें ' जांबेथर ? पहा , 

ज्ञाम [ फा० जाम्‌ ] पु० १ आकारविशे- 
घाचें पाणी प्यावयाचे पात्र. २ जांब 

जामगी [फा० ] स्त्रा० १ बंदूक, ताफ, ३० 
तील दारू पेटावेण्यासाठों कान्याला लावतात ती 
सुताची दोरी .रफटाकड्याला ल्यावेलेली असते ती 
दारू भरलेली वात. & जामगी लावणें १ दान 
माणसांत तंटा लावून देणे, २ छळण, पीडिणें 
जामग्यानीं भाजणें सतावणें; छळणे 

जामण (-न )[सं० वामन ]वि० ठगणा; -ठगू 

जामदानी [फा०] स्त्री० ९ ज्यांत वेल्ुट्टो 
विणली आहे असें एक प्रकारचें वल्न.२ कातड्यानं 
मढाविलेली बांबूची पेटी, टॉपला ,इ०कांही बारदान 

जामदार [फा० जामाह्‌ दार ] पु०१ दागिने, 
झोन्याचांदोचो पात्रें, पैसा, इ० चा बंदांबस्त ठव- 


जांभळा, * जांबूळ ' 


जासा 


७्र 


क्त 


लट 


जाया 


क कयमक3न3ि.क्य ती क्क हडसव[ञट्उता 


। लेली हमी. २ नाटक, काव्य, इ०तींल वेगळ्या 


णारा अधिकार्रा ( राजाचा, ॥क्कें5 कोणा वड्या 
माणसाचा ). २ मूल्यवान्‌ सणंगें ज्याच्या ताब्यांत 
दिलेल असतात तो अधिकारी .& जामदारखाना 
पु०१ सरकारी तिजोरी,२ मूल्यवान्‌ वस्नें, दागिन , 
पैका , ३० सुरव्तितपणणे ठेवण्याची खोला, जान- 
दारी स्त्री० जामदाराचें कर्तव्य किं० टुदा. 
जामा [ फा० जामाह ] पु० मुसलमान घाल- 
तात तो आकाराविशेपाचा पायवाळ अंगरखा. 8 


वेगळ्या भागांची परस्परांशी जुळणी किं० सांधे- 
जोड. 

जाखरूण (-न), जामण ( -न [ संर 
चाननऱ्च्युजा ] वि० ठेंग; ठेंगणा, 

जायगड्या उ० वा० अ० छट ! तसें नव्हे ! 


' इडत ! 


जामानिमा [ फा० जामाहू--नीमाह ]१पोशाख. 


२ पोझयाखाची वल्लें अंगावर धारण करणें (करणें). 

जामीन [ अ० जामन्‌ ] पु० 2 सावकारा- 
पासून जो कोणी कज घेतो तो ते कर्ज फेडील र्क ० 
केडण्याला समर्थ आहे असा सावकाराला विश्वास पट- 
वितो तो; हमी घेणारा. २ दुसर्‍या कोंणी केलेल्या 
अमुक व्यवहाराच्या शतीं पूर्णपणें पाळल्या जातील 


अश्शी हमी घेतो तो इसम. २ अमुक कृर्तांचा असुक 


परिणाम घडेल अश्शी खात्री देणारा क्रि० अश्शी जवाव- 
दारी वाहणारा इसम; उ० हे. ओषध तुझी व्पा, 
युणावद्दल मो जामीन ( किं० युण न आल्यास मी 
जामांन ), ४ घर, मांडव, इ० च्या रचनेंतींल जो 
खांब अश्राक्त झालेला असेल तो न काढतां त्याच्या 
शेजारीं त्याला वळकटी येण्यासाठी 
खांब उभा करतात तो. ५ पतंग, वावर्डा, इना 
हिसका द्यावयाचा दोरा. ६ सोंगट्यांच्या खेळांत 
पक्षया रंगार्चा सोंगर्टां अडकून पाडावयाजोगी कच्चा 
रंगाची सोंगटी प्रतिपक्ष्यानें मारावयाजागी असते 
ती. ७ रात्रीं दुधाला घालतात तें विरंजण ( दूध 
नास न देणारा पदार्थ ), & जामीन रहा आणि 
गाट्च वहा जार्मान राहिल्याने आपलें नुकसान 
ह्दोते. जामीनकत(-द-)बा [अ० जामन्‌--कता- 
बाह ] पु० जामीन राहिल्यावद्दलची कागद, 
जामीनका स्त्री ० जार्मान राहाणारावरची जवाव- 
दारा; हमी ( देणें, घालणें, लहिणें ), 
जामीनगत, जामीनगिरी स्री? जार्मान 
राहाणारावरची जबाबदारी. जामीनदार वि० जो 
जामीन राहिला तो. जामीन सांखळा स्री २ 
सरकारचा पारा योग्य वेळी भरला जाईल अज्ा 
पळ गांवांतील एका कुटुंबाने दुसऱ्या एका कुटुं- 
सर्वे गमौ ने तिसऱ्याची ,अशा रीतीनें 

दुल सरकारनें ठरवून धेत- 


जायजण, जायजणा, जायजाणा, जायवळ 
[ म० जाणें--जण ( एक व्यक्ति ) ] वि० शल्य 
६८ प्रल्नेगीं चार दिवस शोभेसाठी [० उपयो- 
गासाठां दुसऱ्याकड्न मागून आणलेला ( दागिना श्‍् 
वल्न यातर ,३०);हा मागून आणलेला पदार्थ आपल्या 
मालकाचा नसल्याकारणानें तो ज़िकडच्या तिकडे 
परत जावयाचा असतो, २ कन्यारूप संताते (जी 
नवऱ्याच्याकडे जावयाची असतें ).३ वेदान्ती लोक 
देहादिविषयाला'जायजण ? हा शब्द लावितात. 

जायपत्रा [सं० जात जायफळ;पत्रनकवच] 
स्री० जायफळाच्या भोंवती जा तीन कवचे किं८ 


: वेष्टने असतात त्यांतील मधले गी 


जो दुसरा । 


जायपे, जावपें न० गायीचे किं० म्हशीचे 
अप. ॅ 
जायफळ [ सं० जातिफळ ] न० ओंपधा- 
पयोगी एक सुवासिक फळ. 
जाया [ अ० जाइअ ] वि० नाश पावलेला; 
दुयावलेला;निरुपयोगी झालेला ,&जाया पणे गेदण 
म्हणून गाय, वेल, शेत, दागिना,धर ,द "पदार्थ देण 
( कारग ह्या पदार्थाला आपण कायमचे मुकतो )- 
जाया होणें कांहीं मोडतोड, नखम इ० झाल्या- 
मुळें निरुपयोगी होणें ( पदार्थ, गात्र ₹० ). जाय- 
बंदा (-दी ), जायांबदा (-दी )विन्नादुरुत्त 
कं निस्पयोगी झालेला; दुखावलेला रि 
जायमान [ सं० जनू-उत्पन्न होणें ]वि०उप्तन 
होत असलेला; केला जात असडेला. 
जायलेणें [स्जाणें, जायचें--हैगे(दागिना)] 
न प्रसंगापुरते मागून आणलेला दागिना ३० 
( जो मालकाकडे परत जावयाचा जहतो ). 
जायां, जायास [ म० जागें ] क्रि वि० 
उसना म्हणून; प्रसंगा पुरताच (आणलेला पदार्थ). 
जाया [ सं० ]1स्त्रा० पत्नी; भाया. &जाया- 


1. 


पत्ता पु अ० ब० नवराबायका; पतिपत्नी. 


शिक्त शश का ह ह 


जायाचा 


जांवई 


जायाचा [म०जाणें]वि०उप्तना म्हणून विशिष्ट 


भरक्षंगापुरता मागून आणलेला ( पदाथ ,- सणंग, 
दागिना, ३० ).७ जायाचे लेणें लाजिरवाणे 
लोकांच्या जिनसांनीं केलेला थाटमाट व्यर्थ होय. 
जायाचा दागिना पु ०, जायाची वस्तू स्थी० 
कन्यार्प अपय ( जें 
असतें ). 

जायिजणा मागे * जायजणा ? पहा. 

जाये [ म० जागें--येणें ] स्री० १ निरथँक 


डेल्पाटे; रिकामी यातायात. २ कांहो कायीसाठीं 


चारंवार जाणें येणे ३५० रूप कष्ट ( करणें ). 
जार [ ख॑० ] पु० विवाहित ख्लीच्या अनग्र- 


हास पात्र झालला पर पुरुष.७जारकमे वि्व्यामि- 


चार. जारज वि जञारकर्मापासून जन्मलेला, 
जारट [ म० जारटणें; सं० जरठ ] वि० १ 


रणक झालेला, २ योग्य वयाच्या अगोदर निवर 
झालेला ( मुलगा ) [किं० निवर झालेली (मुलगी). । 


२े पूर्ण वाड कुठत झालो आहे अत्षें (झाड, फळ, 
इ० १. 


जारटळे, चारसणें, जारठणें [ सं० जरठ ] । 


अ० [क्रे० १ आते उष्गता इ०कारणांनी ( फळें ) 
टणक होणें कि० 
होणें किं० दाठरणें, ३ आजारामुळें किं खाव- 
याची अत्राळ झाल्यामुळें रोडावणें किं०त्वचा सुरक- 
तण.&जाररलेले वागे न० वयानें मोठा असून 
शर्रारालें ठेंगणा असा ( माणूस ). 

मारण [ खं० ] न० १ जादूटोणा; शत्रु ३० 
काना वेड लागावें किं० रोग व्हावा म्हणून केलेला 
मल्प्रयोग, २ ( चेद्यक ) घातूचें भस्म करणें. 
जारणमारणउच्चाटन न० शात्रला वेड 
लागावे, त्याचा नाश व्हावा,--र्के० त्याची 
काहा ह्याने व्हावी म्हणून केलेला मंत्रप्रयोग , 
प्न जारस [ सं० जातरस ] वि० शेतांत लावि- 

भात पिकले असतां त्याचा दाणा पुरतेपणी 

न वाढूं देतां कापतात तें ( भात ) किं० त्या 
तशा भाताचा काढलेला ( तांदूळ ). 

जारसणे वर “ जारटणें ? पहा. 

जारेणी, जारीण [ सं० जारिणी ] संत्री ० 
जारकर्म करणारी ह्ली. 

जारी [ फा० ] स्री० १ सध्यां चाळ अस- 


परतीच्या घरीं जावयाचे 


सुरकुतणें. २ ( गळूं ) टणक 


लेला अंमल [क्रें० चाळू असलेली शाततनपद्ाते 
किं० राज्य किं० शिरस्ता, २ गांवच्या सरकारी 
वूलाचा वाजूल काहून ठेविलेळा भाग; ह्या 
दराखालीं देशमुखी आणि चोथ अमल येतात .& 
जारी अमल [ फा० जारी अम्ल ] पु० वर 
: जारी * पहा. 

जारा [ अ० ] वि० सध्यां चालूं कि० ल्ड 


। असलेला ( सरंजाम, वर्षांसन, चाकरी, इनाम, 


३० ), & जारींत असणे €्ड किं० चाल असणें. 
जारींत आणणें रूढ करणें; प्रचारांत आणणें, 
प्रचालित करणें. 

जारी [ अ० ] स्थी० वर्चस्व, अधिकार, 
वैभव, ० चा काळ किं० अवाधे. 

जाल [ सं०] न० १ जाळे. २ जाळीदार 


! वरू, दागिना, इ०. ३ खिडकौ, गवाक्ष, झरोका . 


४ समूह ( केशजाल इ० ), ५ युंतायुंत. 
दालंदुर, जालंदर पु० गोसाव्यांचा एक पंथ. 
जालांम [ भअ० ] वि० १ कडक, तांत्र 


। (औओपध ). २ जुल्मी ( शासनपद्धाते ). ३ 


तांपट, उदग्र ( स्वभाव, माणूस ). 

जांवई [ स॑० जामातू ] पु० ९ कन्येचा पात. 
२ एकाद्याच्या घरां पाहुणा ह्या नात्यानें जाऊन 
यजमानाच्या सर्व सोयी आपणाला प्राप्त करून 
घेऊं पाहातो असा ( संकोचराहेत ) माणूस. & 
जांबई ( किं० वर ) न्हाला आणि वाफा 
शिंपळा एकदम दोन कार्ये घडून आली; (जांवयाची 
अंघोळ होऊन तें प्राणी भाजीपाल्याच्या रोपांना 
मिळतें ). जांवयाच्या पंक्तांचे जेवण आणि 
लेकांच्या बरोबर अध्ययन मिळावयाला 
देव पाहिजे पक्कान्नांचें जेवण आणि काळर्जापूवक 
दिलें जाणारे शिक्षण मिळणे दुलंभ गोष्ट हाय. 
जांवई आग्रह पु० खार्ये आणि पेयें अधिक घेण्या- 
विषयीं एकादा पाहुण्याला केलेला आय्रह. जांवई 
जवण न० चोलखंदळेपणाचें जेवण. जांवई डोळ 
पु? ९ मिजासखोरी; ऐट. २ ' जांवई ? शब्दाचा 
अर्ध २ प्रमाणें वागण्याची तर्‍हा. जांवई पोशाख 
पु० एकाद्या विष्ट प्रसंगाला न शोभण्याइतका 
डोल्दार किं० अक्कड्बाज पोशाख.'जांवई शोध 
पु० मूळचा लेख शुद्ध असतां आपल्या अडागी- 
पणानें तो अशुद्ध समजून त्यांत केळेडी सुधारणा , 


जावक 


७२३: जाळ 


वनय नात्याचा व... 
क सस््वावावावनि 


जी अर्थात चुकीची आगि मूर्खपणाची 
होते. जांवडेण स्री जांवयाची बहाण. 
जांवयाचा बेटा पु० 2 जांवयाचा मलगा, २ 
दूरचा नातलग,-ज्याचेवर आपला हक्क नसतो 


आणि जो आपल्या उपयोर्गा पडेलच अश्शी खात्री | 
नसते. जांवयाची पंगत स्त्री ० जांवई ज्या पंक्तीस । 


जेवणास वसावेला असतो ती ,-ज्या पक्तांत साज़क 
तूप, चमचमीत खाये पेथें ० वाढली जातात. 
जावक [ हिंद जाना ] वि० जावयाचा, 
वाहेर पाठवावयाचा ( पत्रे, हुकूम, इ० ). आवक 
म्ह० यावयाचा किं० ब।हेरून आलेला, 
जांवडी न० अ० व० मागें “जाडवा? पहा. 
जावत्‌, जावत्काळ क्रे० वि० पुढें “यावत्‌? 
“ ययावत्काळ २ पहा. र 
जावपें न० गाय किं० म्हैस यांचे वासरू. & 
जावपेकराण स्त्री० जी आपल्या वत्साला पाजिते 
अशी गाय ॥किं० म्हैस. जावपंद्युद्ध वि संदर 
आप्ये विते अश्ली(गाय किं ० म्हैस). 
जावरदा [ म० जाणें ] पु० बाहेर जाणारा 
किं० पाठवावयाचा माल, याच्या उलट“ आवरदा?, 
जावळ [ म०जात (जन्माच्या वेळचें )--वाल 
(केश) ]न० १सुलाच्या डोक्यावरचे जन्मापासूनचे 
केश. २ हे केश प्रथम कापण्याचा विधि. 
जावळा [ सं० यमल्जुळें ] वि० एका 
मातेची एकाच वेळीं झालेलो जा मुलं कापैकीं एक, 
जावळा रावळा ह्या मुलांची जाडी; हों दोन 
सुलें. अद्या मुलांना ' आवळी जावळां मले ? 
असेंही म्हणतात . र 
जावळ्य़ा [ म० “ जाऊ ? अं ल्घुत्व दर्शक 
रूप जावळो] स्त्री अ० त० अनेक जावा ( नव- 
र्‍याच्या भावांच्या वायका ). जावळी भावळी 
[म०जाऊ--भाऊजी] वि०अनेक भाऊ एकत्रपणांत 
असल्यासुळें एकाचंच तंत्रानें चालत नाहो तो 
( प्रपंच [के० व्यवहार ). जावळीहळद स्त्री ० 
लट्टू, पिवळा, आणि मऊ अशा हळदीची जात. 
जावळे [खं ०यमल>-जुळें मूल] न० जुळें मूल, 
८ > चा [ म० जाणें ] पु० जाणें; याच्या उल्ट 
येवा. ? & येवा व्हावा, जावा न व्हावा, 
संता बरा जावा वाईट पेसा, प्रिय नातलग, इ० 
ल्याने आनंद होतो आणि गेल्याने दु: 


दोतें.जावा येवा [ म० जाणें--येणें] पु० 2 जाणें 
आणि येणें, वेरझारा., २ व्यर्थ हेल्पाटे, ३ जाण्या- 
येण्यानें उत्पन्न झालेला घरोबा; दळणवळण, 
जांवाई ४० मागें “ जांवई ? इत्यादि पहा. 
जावू, जाऊ स्त्ना०पर्तांच्या भावाची बायको. 
जासूद [ अ८ जासूस ] पु० काशीद; हल- 
कारा; पत्रं, निरोप, इ० पोर्चावणारा. &जासुदी 
स्त्री ८ जासुदार्चे काम धि. पेक्षा क्रि० त्याला 
दिळेळे वेतन. जासखुदी जोडा पु० जाडी » ओबड- 
धोत्ड,आणि बेधाट जोडा ( पायांत घालण्याचा 3. 
जासूदागेरी स्त्री० जासुदाचा धंदा किं० कर्तव्य, 
जासूदजोडी स्वी एकाच कामावर जोडाने 
पाठविले दोन जासूद, 
जास्त, ज्यास्ती [अ० जियादाह ॥वि ०अधिक . 
जास्ती [८ जियादाह ] स्त्री ० जुलूम, जोर, 
जास्वंदू, जास्वन, जास्वंदी स्री ए्क 
पुभपदक्ष. 
_ जाहगीर, जाहागेरी [ फा जागीर ] खरी? 


. फॉजेच्या खर्चासाठो, इतमामासाठो, ॥किं० इनाम 
धर्मादाय म्हणून सरकारनें कोणा इसमास दिलेला 


झुळूख किं० गांव. &जाहागीरदार पु० ज्याला 
सरकारनें जहागीर दिली आहे तो. 
जाहेबाज(-द) , जहांबाज(--द) [ फा० ]. 
९ पक्का; वस्ताद. २ अट्टल, ३ भांडखोर. ४ कुशल 
किं० निष्णात ( गाणारा, लिहिणारा, खेळ- 
णारा, इ० ), 
जाहली [ हिं० जहाल ] स्थी० उद्रमणा; 
तिखटपणा; प्रखरपणा . र 
जाहिरात[अ८] स्री ० प्रसिद्धिपत्रक. जाहीर- 
नामा; सर्व लोकांस कांहीं गोष्ट कळावी म्हणून 
दवंडी पिटवून किं० वर्तमानपत्रादिकांच्या दार 
कळविणे किं०अशा रीर्तानें कळविलेली गोष्ट. खाली 
* जाहीर * पहा. 
/ जाहार [ अ० जाहिर ] वि० पर्वा तोः 
1५० कळविलेलें; सर्वास ठाऊक असलेल; 
विधुत. & जाहीरनामा पु० प्रसिंडिपत्रक ! कहि 
गोष्ट सवे जनतेस, कळावी म्हणून प्रसिद्द कडला 
मजकूर किं० तो मजकूर ज्यावर लिहिला र्किं० 
छापला आहे तो कागद. ी 
जाळ [ सं० जाल ]1 स्त्रा० झाढाझुडपांच्या । 


क्या 


जाळ 


समुदायांची गुंतागुंत किं० अक्या युंतायुंतोंतील 
रिकामी किं० मोकळी जागा. 

जाळ [ सं० ज्वाला ] पु० १ अभ्तींची ज्वाळा , 
२ ज्वधाची रखरख. २३ संतापाची किं० रागाची 
लहर रकिं० उद्भव किं० आवेग. 8 तापजाळ पु० 
ताप, तापत्रीप, जाळावांचून कढ नाहा माय- 
वाचून रड नाहीं चुलीत जाळ असल्याशवाय 
वर ठोविलल्या भांड्यांतील पाणी ४०ना कढ येणं 
शक्‍य नाहीं, त्याप्रमाणें अंतःकरणांत खरी माया 
असल्याशिवाय रडें येणें शक्‍य नाहों. डोळ्यांना 
किं८ हातापायांना जाळ उठणे ते संतप्त होणें 
त्याचा आग होणें, 

जाळगा [ म० जाळ ] वि० हट्टी, दुराग्रही 
( मूल, माणूस ). 

जाळण स्त्रा० न० तर्पणाचीं लाकडें, काटक्या - 
छुटकया इ० समुच्चयानें. 

जाळणूक,, जाळणी [ म० जाळणें ] स्त्री 
छ%; सतावणी 

जाळणे [ सं० ज्वळ ] स० क्रि2 ९ दग्ध 
करणें; भस्मसात्‌ करगें. २ छळणें, गांजणें, सता- 
वग, उपद्राविणे; उ० तो आपल्या -बायकांस दिवस- 
भर जाळतो, ३ टाकाऊ समजणें; त्याज्य म्हणून 
फकून देणं. पाणी जाळणे नवीन प्राप्त झालेल्या 
वेभवामुळें वेफामपणें वागणे, किं० उनमत्तपणाचें 
वतन करणें, वेळीं उत्तरें देतां आलीं ना 
तर तुझा अभ्यास काय जाळावयाचा आहे ? 
म्ह० त्याचा काय उपयोग ? पोट जाळणें अनेक 
खटपटी करून, कष्ट सोसून, लोकांचीं हीनपणा 
आणणारों कामें करून, लोकांचीं दुरुत्तरे सोसून 
पाट भरणे; उ० पोट जाळावयासाठां: मी ही 
नोकरी पथकरली आहे. जाळपोळ स्त्री० १ शत्रु 
1क० दरवडेखोर इ०नीं लोकांचों घरेदारे ३० 
जाळून कलली नासाडी; उ० पेढाऱ्यांनीं त्या मुल- 
खांत भारी जाळपोळ करून खूप पैसा नेला, २ 
शतकोसाठो जमीन भाजणे आणि त्याच्या अंगभूत 
इतर कामं तमुः्चयानें, ' जाळभाज, ' 'जाळपोळी? 
ह ह्याच अथांचे शब्द आहेत. जाळपुळी स्त्री० 
एक प्रकारची पुळी अंगावर उठते ती. जाळवात 
पु० हातापायांची आग होणें, त्यांना भेगा पडणें 
३८९ूप जा विकृति ती. जाळ्या, जांळव्या पु० 


५१७३'५ 


जिंकणे 


गुळाच्य़ा कारखान्यांत उसाचा रस ज्या काहिलीत 
कढावयाला ठेविळेला असतो तिच्याखालां सर्पण 
घालावयाला वसलेला इसम. जाळाऊ वि० 
जाळावयाचा; जाळावयाच्या लायकीचा, 'जळाऊ? 
हाही याच अर्थाचा शब्द आहे. 

जाळी [ सं० जाल ] स्त्री १ झाडांझुडपांची 
गुंतागुंत. २ गुंतलेली झाडेंझुडपें.. ३ मखर ३०. 
च्या शोभेसाठों कागद इ० कातरून करतात तो 
नक्षीदार पदार्थ. ४ भोवरा फिरवावयाची दोरी. 
जाळीदार वि० १ ज्यास जाळ्या लाविल्या 
आहेत असें ( मखर, ३०). २, जाळ्यासारखें 
र्के० जाळ्या असलेलें ( कापड इ० ). 

जाळें [ स॑० जाल ] न० १ मासे धरावया- 
साठीं कोळी लोक करतात किं० गोंवऱ्या वगैरे 
ठेवण्यासाठो किं० दुसरीकडे वाहून नेण्यासाठो 
सुतळी, दोरी, इ०ची मध्यें घरे राहातील अशा- 
प्रकारे केळेली गुंफणी किं० वीण. २ भरांमध्यें 
कोळी ह्या नांवाचे जे क्षुद्र जंतु त्यांनी आपल्या 
भंगांतून काढलेल्या तंतूंची माशा इ० पकडावया- 
साठा केलेली रचना. ३ फुलांची कांहाो विशिष्ट 
प्रकारची युंफणी किं० रचना. ४ ( लक्षणेने ) 
अति जॉर्णि झालेले आणि भोकें पडलेल वस्र. ५ 
अत्यंत विरळ विर्णाचें वस्त्र,-जें नेसले असतां 
किं० अंगावर घेतलें असतां अंग दिसतें. ६ चाळ- 
णांचा भोकें पाडलेला तळ. ७ कोळ्याचे तंतुमय 
घर. ८ तांवटाची भट्टी, ९ कोष्टयाचें ए॒क पाधन- 
विशीष 

जिकडचा(-ला), जिकडाल [म० जिकड ] 
वि० ज्या वाजूचा, दिशेचा, किं० जागेचा 

जिकडून [ म० जिकडे ] क्रिे० वे०-ज्या 
दिशेहून ' किं० स्थळाहून; ज्या उगमापासून 
&जिकडून तिकडून ० वि० सवे बाजूंकडून 

जिकडे [ म०:-जो--कडे ] ० वि० ज्या 
दिशेकडे किं० स्थानाकडे. & जिकडे तिकडे 
क्रि० वि० पर्व दिशांकडे; साऱ्या बाजूंनीं; तवेत्र 

जिकणाभानी, जिंकणूक स्थी० कवड्या ३० 
खेळांत जिंकलें असतां कवड्या ४०. द्यावयाच्या 
तकेतानें जो खेळण्याचा प्रकार तो 

जिंकणें [ स॑० जि ] स० ्रि० १ युद्धांत 
बादांत, इ० त ( प्रतिपक्षाला ) पसजित करणे, २ 


जिकोर 


जिता 


""िशॉर्शाशािरशाश"ि0?पपकक्क्वववववननळळूेळळूळूळूू र... 


जिंकून मिळावेणें. ३ खालच्या पाहिर्रांस लोटणे; 
उ० तुझ्या सुखाने चंद्रकांति जिंकली. ४ आटो- 
क्यांत किं ० निवंत्रगंत ठेवगें; उ० ज्याणें काम- 
क्रोधादे पडिपु जिंकले तों सुखी. & एकाद्याची 
ऊब जिंकणे त्याचा दरारा, भते, भाड ३०८ 
वाटाववाच्या स्थितांतुन वाहेर पडणें म्ह० ती 
वाटेनाशी होणें, अ० क्रि जवावदारातून मोकळे 
होणें किं० पार पडणें; उ० हें एवढें मुलीचें ल्य 
तर्डास गेलें म्हणजे जिंकले. 
जिक्रोर [ अ० जिक्र्वोलगें, वाटाघाट करणें] 
'स्त्री2 2 कटकट, घासाघीस, ओढाताण ( कंरणें, 
लावणें ). ५ चिकित्सेखोरपणा; चोखंदळेपणा. ३ 
चरफड ( आजञाऱ्याची ). ४ मेंटाकुर्टास येण्याची 
'स्थाति; नाइलाजाची स्थिति; अत्यंत त्रास झाल्याची 
स्थिति. & जिकोरीस येणें फार त्रासून जाणें. 


जिळ [ अ० दक ] वि अगदी त्रस्त; कंटा- | 


ळून गेलेला; उ० इतके [दवस मी. थाटांत संसार 
केला पण आतां बायका मेल्यापासून मी जिक 
होऊन गेला आहें. 
जिंगाजैग स्री? १ कटकट, त्रास, २ पारंश्रम, 
खटपट. वि जजंर; त्रासलेला. 
जिगरें न० भाताची एक जात. 
जिगीपा [सं०] स्त्री०2 जिंकण्याची इच्छा.२ 
स्पर्धा, २ महत्त्वाकांक्षा . 
जिगीषु [ सं० ] वि 2 जिंकण्याची इच्छा 
'करणारा. २ उत्कर्ष मिळवू पाहाणारा . 
जिजी स्री १ वडील वर्ह्ताण, २ कोणीही 
"मानाहं स्त्री. 
जिणणें ख० क्रि० जिंकणे, 
जिणे [ सं० जीवू ] अ०क्रे० जीवंत राहाणे. 
जगण, न० जिवतपणाची स्थिति; आयुष्य; जन्म; 
जीवित; उ० धिक्‌ त्याचें जिणे को जो मायभूमीस 
स्मरत नाहीं ! 
जित [ सं० ] चि० जिंकलेला; पराभविलेला- 
आटोक्यांत ठेविलेला; नियांत्रेत केळेला; उ० जित- 
काम, म्ह० जिंकला आहे काम ज्याणें; कामजित 
म्ह कामविकारानें पछाडलेला, 
ह जत [्‌ सं० जिंत ] स्त्री० 
अ जिकून घेतलें तें. २ जिंकले 
. अंत [म जिवंत] 


१ जिंकून घेगें. २ 
नेकेळे गेल्याची स्थाति. 
वि८ १ जिवंत. २ मूति 


वी 
र 


ह्या 
योजण्यांत 
निखारा. 


मंत. उ० जिंत भत, समंव, अवदसा, 
दोन्हीं अथीं * जिवेत * असाही शब्द 
येतो. & जिंतकोळसा पु० रवरखांत 
२ उग्र आण तापट माणूस; 

जितका वि० ज्या प्रमाणाचा ॥०पारेमाणाचा 
करें मापाचा; उ० तुला जितके रुपये पाहिजे आहेत 
तितके मी तुला देईन. & जितक्यास तितका 


। वि० अगदी ब्रेताचा . 


जितखोर [ अ० जिदन्न्तंटा ] वि० १ तंटे 
खोर; जिर्कार करणारा; भांडखोर. २ हट्टी, 
दुरायही . 

जिंतणें, जितणें वर * जिंकणे ? पहा. 

जितपत वि० जितका, क्रि वि ज्या 


॥। 


। 


प्रमाणांत , 

जितराब खाला * जित्रव ? पहा. 

जितवणी [ म जिवंत पाणी ] न० १ 
वाहाते पाणी; झरा. २ जावनांपाय; चरितार्थाचें 


' सावन, 


जेता [ म० जिवंत ] वि०2ज्याचे ठायां प्राण 
आहे असा; जिवंत; उ०जित्याची खोड मेल्यावांचून 
जात नाही.२सतत वाहाणारा ( झरा ), २ जिंवत 


। झऱयाचें( पाणी ).४ प्रज्वालित होण्याजागा(आस़) - 


५ भस्म न केलेला म्हणजे न मारलेला ( धातु,- 
तात्रादि ). ६ प्रचालित किं० रूढ असलेली (वहि- 
वाट, शास्र, कला, इ० ). ७ जागरूक ( प्रमाण 
इ० ). ८ पुरतेपणी न वाळू देतां कापलेले (भात, 
गवत ,इ०). & जित्या रोटी 'मेल्या माती मनष्य 
जिवंत आहे तोपर्यंत त्याला खाऊं घालणें आण 
मेल्यावर त्याचा विशिपूर्वक अंत्यसंस्कार क सी 
(आपलें कर्तग्य आहे ).जिती भाषा स्त्री? 
प्रचालिति अशी भाषा; उ० मराठी ही जिता च 
आहे; संस्कृत ही मृत भाषा आहे. जित्या पंथास 
लाराणगं कांहों भयंकर आजारांतून बरें दाता 
उठणें. जिता कों मेला वि० अगदां गप्प: ववा 
चाप.एकाद्याला जिता की मेळा करगेंत्याला छू 
चोप देणें. जिता वहोळसा पु.०१ प्रज्वलित लाक 
मातींत पुरून ठेवून केलेला काळा , जळत्या शकर” 
डावर्‌ पाणी ओतून केलेला कोळत्ता “मेलेला काळता. 
रजळत कोळसा जो शरोरावर रोगाचा इलाज म्हणून 
चेपला जातो, ३ ताबडतोब पेटणारा कोळता / ४ 


जिताड 


३० झाडांच्या लाकडाचा .जित्ता जागता वि०९पूर्ण 
सावव.२पूण जागरूक किं्दक्ष.रवडवडीत जिवंत; 
जिवंतपणाचे सर्व व्यापार करावयाला समर्थ; ३० 
जित्या जागऱ्याची उपासमार करणें पाप होय.जिता 
जीव पु० १जितंत माणूस किं०प्राणी; उ० जिता जाव 
मारणें हें बाटीकच कळूं जाणे .जिंता पिश्चाच ,(के० 


समंध)पु०आते उग्र किं० दांड माणूस (लक्षणन). । 


जता अवदसा स्त्री? आति उदग्र के० द्वाड किं ० 
भर्यकर त्री 

कोर पत्नी; 

जिताड [ स० जिता ] स््री० शेतांतील आजू- 
वायूंचा रोवें ० ताटे जळून गेला असतां मध्ये जो 
टापू [टकून राहतो तो. 


_ जिताडा (- रा) [ म८ जिता ] पुउन्हाळ्या । 


दवसांत पाण्याच्या आश्रयाला उगवतें ते॑ गवत. 
_ जितासु [ म० जता ] वि? वाहतें ( पाणी, 
ओढा, ३० ). 
जिन्नब [ स० [जत ( जिवंत ) --राव ] न० 
२१ शेतांतील उभें पीक कि० वागेत तयार: होऊन 
फळास आलेली झाडें,-केळी, कालेंगडी , चिभडी , 
पानवेली, इ० समुचयानें. २ प्रत्यक्ष [किं० अमप्नशक्ष 
रीत्या शेतकामाच्या उपयोगाची जनावरें,-गायी , 
बॅल, घोडा, इ० समुचयानें. 8 कांद्याचे कोर- 
ड्याल, मानभावाची बायक!, आणि गाढ- 
वाचं जित्रव ह्यांत श्रम नाहींत हीं तीन्हं 
बिनखर्चांचों पण उपयोगी पडणारी असतात. 
जिनजित्रब न०१३,तांतील उभें पीक.२मळे,वागा, 
डर ०तील फळास आलेली झाडें तमुचचयानें. 
_ जिथचा, जिथला, जेथून, जिथें तिथे ० 
अथचा ,जेथला ,जेथून ,जेथें तेथें ३३० . 
निंद[अ०जिन्‌ ]पु ०१मेलेल्या मुसल्मानाचें भूत . 
२ दुष्ट मनुष्य. 
जिंदगी [फा०]स्री०१ जिवतपणाची स्थित .२ 
चरिताथांचीं साधनें समुच्चयानें.मालमत्ता .४ घोडे, 
गाया उम्हशी ,इ०आपल्या मालकीचे प्राणी समुः्चयानें. 
जद [अ०] स्त्रा० हट्ट; दुरायरह;आडदांडपणा; 
आडमुठेपणा. & 'जिद्दखोर, जिद्दी वि० हट्टी; 
हकट; आडसुठा, ु 
_ जिन [ सं० ] पु० १ जैन किं० बौद्ध यांचा 
इर. रंत्रिकालश साधु. &जिनेश्वर [ सं० ] पु० 
श्रावक किं० जेन लोकांचा ताधु. 
४७ 


७२७ 


जिभली 


जिनगर [ फा० ] पु० खोंगिरें, बाहुल्या , 
मार्तार्चा चित्रें, ३० करणारा कारागीर. 

जिनगानी, जिनगी [ फा० ] स्री० १ प्राण 
धारण करून असण्याची स्थिति. २ आयुष्य;आयु- 
ष्याची मर्यादा. ३ जीवित; जीवितक्रम; उ० थुः 


! तुझ्या जिनगानीवर ! 


जिनपैरा पु० शेतकी कामासाठी शेजारच्या 
शेतकऱ्याकडून उसना घेतलेला गडी. पैरा म्ह० 
मजूर ,-दिवस।'च्या मजरीवर ठरविलेला. 

जिनक्ी [ फा० जिन्स] वि० व्यापारी माल 
वाहाणारें ( गलवत,तारूं, इ० ). 

जिना | फा० जौनाह ] पु० खालो उतरा- 
वयासाठो किं० वर चढावयासाठों केलेल्या पाहि- 
ऱ्यांची परंपरा; सोपान; दादर. 

जञैज्ञस [ अ० जिन्स, ] स्त्री १ कोणताही 
वस्तु; पदार्थ, २ क्रयविक्रयाचा पार्थ; व्यापारी 
माल. & जिन्नसखाना पु० तेल, तूप, साखर, 
इ० पदार्थ सुराक्षित ठेवण्याची खोली; कोठी. 
जिन्नसपाज्नख पु० १हरणक प्रकारचा माल.२हर- 
एक प्रकारचे संतारोययोगी पदार्थ. [जिनसभाव 
पु० पदार्थाचा बाजारांतील दर. जिन्नसवार वि ० 
१ सुंदर, चमत्कारिक तऱ्हेचे ( वक्न ,पात्र,दागिना ; 
इ० ); उ० तुम्हाला बाजारांत एकादे जिन्नतवार 
चौट आढळलें तर माझ्या नातीच्या परकरासाठीं 
विकत भाणा. २ अनक रंगांचा, जातांचा, र्कि० 
तऱ्हांचा;उ०सारो एकाच जातांचो फुले आणूं नको , 
जिनसवार आण. ३नामनिदेंश करून तपाशेलासह 
केलेली (यादी ० लेख). जिनसाना), जिन्नस 
जिनसाना वि० सुंदर. रवरच्या दर्जाचा; उंची. 
जिन्नसी वि० १ वाहातुकचिं(गल्बत ३० १.२ज्यांत 
माळ भरलेला आहे असें ( गलबत ३० ). 

जिब्‌ड, जिभूड, चिवूड स्त्री? कालेंगडाच्या 
जातीचे एक फळझाड. न० त्या झाडाचे फळ. 

जिभई [ सं० जिव्हा; स० जीभ ] स्री० 
कोष्टयाच्या मागाचा एक भागावशप. 

जिभली [ सं० जिव्हा; म० जीभ ] ख्री० १ 
( लहान सुलाची ) जीभ. २ जीभ ( तुच्छतेने 


किंळ्ेमानें);उ०ही बातमी मो सांगणार नव्हतों पण 


आमच्या सुलाची जिभळी नाचली किं० वाहवली 
(म्ह०तो बोलून गेला!)३साप ,राधू इ०्ची जांभ. ४ 


जिभळी 


७३८ 


जिराईत 


प्राण्याच्या जिभेखाळच्या दोन जाडी शिरा. ५ 
विहिरींच्या भिंतींवर उगवणारी एक वनस्पति. 
जिभळी [म०्जीभ;सं०जिव्हा]स्प्री०जीभ खर- 
वडून साफ करण्याचे साधन. जिभळ्या स्त्रीअ० 
व०मुखाच्या कोपम्यांकडचे भाग, 
जिभाळी, जिभोळी [ म० जीभ ] स्त्री० 
नखाखालचा नाजूक भाग. 
जिभी [ म० जीभ ] स्त्री? जीभ खरवडून साफ 
करण्याचें साधन. 
जिम्मा [ अ० जिमाहून्न्पथकर ] पु० २१ 
आपल्या ताब्यांत किं रक्षणांत धेणे; उ० हे 
दागिने तुम्ही आपल्या जिम्मेंत घ्या .२ पथकर; उ० 
रामभाऊकडून पेसे वसूळ करण्याचा जिम्मा तुम्ही 
घेतां काय ? & जिमग्मा पारख (-क ) [ अ० 
जिमाहून्न्पथकर; फारगूनसुक्त ] वि०जवाबदारी- 
तून मोकळा झालेला; ज्यानें जवाबदारी निस्तरली 
आहे असा, जिम्मेदार पु० हमी धेणारा; जवा- 
बदारी घेणारा; जामीन राहिलेला. 
जेरगा पु० ताळींत एक जात आहे ती. 
जिरणी स्त्री० एक झुडूप. 
जिरणी [ म० जिरणें ] स्त्री० १ सुरणें;प्रविष्ट 
हाणें; निविष्ट होणें. २ नष्ट होणें. टीप- 
या शब्दाचा वहुठुधा प्रथमाविभक्तांत प्रयोग होत 
नाहीं. &गोविंदाचा ताप जिरणीस पडला ह्म० 
त्याच्या तापाला उतारदशशा लँगिली किं०तो शमत 
चालला आहे. मला तंबाखू लिरणीस पडला 
तो माझ्या अंगवळणी पडला म्ह० मला तो खाऊन 
उचकी रकिं० ओकारी येत नाहीं .जिरणीस पडणें. 
१ अपायकारक न होणें. २ मानवणें. २पचूं लागणें, 
जिरणें [ संन्जन्न्नाण होणें, नाश पावणे, 
पचणें ] अ० [क्रि० १ सुरणें; उ० पाणी जमीनींत 
जिरलें. २खालेल्या अन्नाची पोटांत जिल्हेवाट होणे. 
२शमणे;शांत होणें;उ०माझ्यावर लाच खाल्ल्याचे 
टाळ आलें आहे तें जिरल्यावर मी मुलीच्या 
लमञाचा विचार करोन ४ वाढीकडून कुंठित होणें; 
वाढ न हाण. ५ न्ट हाणें; प्रतिकारा- 
मुळे किं० अडथळ्यामुळे कांहीं कार्य किं० परिणाम 
नेद पडणें, ६ पचनी पडणें ७अपायकारक पॉरेण 
न घडविणे ,८फाजती पावणे वि पॅरिणाम 
.गर्भ जिरणें गर्भाची 


वाढ कूंठित होणें.गळूं जिरणें तें न पिकतां,न फुटता; 
किं० न निचरतां, वरें होगे. ताप जिरणें धाम न 
येतां ताप शमणें. आभेमान जिरणें तो अस्थानी 
आहे असें कळून आल्यावरून तो लोपणें.हरामा'चाः 
माल जिरत नाहींश्तो सुखावह होत नाहीं; तो 
अपायकारक होतो. २ तो उघडकोस येतो. 
तुझी ही लबाडी जिरणार नाहीं त 
उघडकीस येईल आणि तूं शिक्षेला पात्र 
होशील. त्प़रा पेटोंत आतां हा हातरुमाल 
देखील जिंरणार नाहीं तो तींत मावणार नाहीं व 
इतके एरंडेल घतले पण तं जिरळ यान स्थ 
झाला नाहो. हे भाड्याचे दहा रुपये बाजूल 
ठेव, नाहींतर ते संसारांत जिरतील ते खर्च 
केले जातील.टीप--' जिरणेंद्या क्रियापदाचा कती 
रग, मस्ती, इ० अध्याहृत ठेवून भावकतीरे प्रयो- 
गांत तें आलांकेडे घालण्यांत येऊं लागलें आहे. वर 
अर्थ ८ह्या धोरणावर आम्ही दिला आहे; उ०आता. 
कशी जिरली ! उ०आतां रामा जिरेळ ! 

जिरमाणी [ म० जिरणें ] स्त्री0 १ जिरळ 
जाण्याची स्थिति; जिरून जाणें. २ परिणामरधित 
होणे. & जिरमाणीस पडणें, जिरमाणीं पडण 
१ छुपारेणाम घडविणारेंः होणें; मानवणें. २ अ 
रिणाम न घडविणारें होणे. [करणारे आप" 

जिरवण[म ०जेरावणें]न० पचनाक्रेया उद्दार्पैत 


टा > ह. नह (> वल 
जिरवणी [ म० जिरविणें ] स्त्री० १ क 
अन्न जिरावें म्हणून जें पेय घेतात तें. २ खा. 


वैत्ता उघडकीस न यावा म्हणून केलेल्या युत्या (%० 
सांगितलेल्या सबबी समुच्चयानें. & जिरवणांचा 
पाऊस पु० ज्याचें पाणी जमौनींतच मुरते. र 
ज्याचें पाणी वाहून जाण्याइतकें पुष्कळ नसतें, 
पाऊस. याच्या उलट ' वाहवंणीचा पाऊस. ' 
जिरविणे [म०जिरणेवे प्रयोजक]ल “क्रि 
आंत शोषिले नाईल [क ०समाविष्ट होईल अ व 
रकांहीं अडचण किं०अपाय न होईल अशा ग ) 
( एकादा पदार्थ ) खाणे, ( बारदानांत कार्ट! मड 
भरणें, ( लांच ) घेणें, [क०(लबाडी)पचाव ') नी 
जिरवेल स्थ्री० भाताची एक जात. 
जिराईत ,जिरायत [ अ० जिराअत्‌ ] 
शेतकीची जमीन. बागाहेत हा० 


न० ९ 
बागेची; 


जिर 


७२३९ 


जिवंत 


जमीन. २ पावसाच्या पाण्यावर होणारें पीक. 
& जिराइती, जिरायती वि०_ पावसाच्या 
पाण्यावर होणारे (पीक) किं० ह्या पिकातंत्रंथाचा 
(पहाणी ,मोजणी , वसली ,३०)., जिराइ (-य-) त 
खाना ,जिरात(-द-)खाना पु० पान्याचें काठोर . 

जिरी, ' जिरें * पहा. 

जिरें [ सं०जीर ]न०मसाल्यांत धालावयाच्या 
उपयोगाचें एक वाजविशेष. & जिरेंमिरें, जिरूं- 
मिरूं न० मसाल्यांत घालतात जे जिरे; मिरे, ४० 
पदार्भ ते समुच्चयानें. 'जिरेपाक पु० जिरें ३०अनेक 
पदार्थ एकत्र करून त्यांचा बैद्यलोक करतात तो पाक. 
जिरसाळ स्त्री० तांदुळाची एक जात; हिचा 
दाणा बारीक अतप्ततो. 
र जिरेळ , जिरेळी स्त्री एक प्रकारची केळ. 
जिरेळे न० ह्या केळीचें फळ. 

जिलकाद्‌ [ अ० जीअलक्‌ अदाहू ] पु० मुस- 
लमानी सालाचा अकरावा महिना. 

जिलबी, जिलिबी [ हिं० ] खी० एक ठेटो 
ळेदार पक्कात्न हें ख्याचें असून तुपांत तळून पाकांत 
घुडावलेलें असतें. 


_ जिलीब [ अ० ] स्री० राजा, सरदार, र्कि० 
कोणी वडा आदमी चालत असतां त्याच्या वरो- 
बर्‌ जे शिपा,प्यादे, स्वार,इ० चालत असतात ते 
समुच्चयानें. & जिलीबदार पु०जिलीब ह्या घोळ- 
क्यांपैकी एक व्याक्ति . 

जिल्हई, ॥ज्ञिल्ह, जिल्हे, झिलई [ अ०जिला] 
स्त्री० चकाकी;तकाकी;तजेला,उजळा .8:जिल्हेग- 
(-गा-)र पु०ण्दाथांना उजळा देतो तो कारागीर. 
]र वि० चकचकीत; ज्याला झिलई केलेली 

आहे असें. 


जिल्हा [ अ० जिल॒अ ] पू० १ देशाच्या 
राजकीय विभागांपैकीं कांहीं मर्यादांनीं विशिष्ट 
असा एक भाग. मुंबई इलाख्यांत जिल्हे भाहेत, 
प्रत्येक जिल्हांत तालुके आहेत, प्रत्येक 
तालुक्यांत गावें आहेत. २ लिहावयाच्या बंदाचे 
उभे चार रकाने होतील अशा रीतीनें घढ्या 
घातल्या असतां उजवीकडची किं०डावीकडची अर्धी 
बाजू; ह्या प्रत्येक बाजूंत दोन दोन रकाने येतात. 
२ रुंगोतींतील पेत्र राग, & जिल्हेस क्रि० 'वि० 


वर अर्थ २ मध्यें सांगितल्याप्रकारे बंदाचे दोन 
जिल्हे होतात; त्यांपैकी कौल म्हणजे कांही 
विशिष्ट करार करणारा आणिकरून 
घेणारा ह्या दोघांच्या सह्या उजव्या जिल्ह्यांत 
( जिल्हेस )असतात, आणि सारक्षादारांच्या सह्या 
डाव्या जिल्ह्यांत ( जिल्हेस ) असतात. ' जिल्हा- 
ह्याचें : स * प्रत्ययान्त रूप “ जिल्हेस !असें होतें . 
जेल्हेबीत न०, जिल्हेबीत रेघ स्त्री उजवी- 
कडच्या ।किं० डावीकडच्या दोन रकान्यांतून (म्ह० 
प्रत्येक जिल्ह्यांतून) काढलेडी आडवी रेध ( कार- 
कुनांचा शब्द ). 
जिल्हे न० मासे धरण्याचें लहान जाळें. 
जिल्हेज [ अ० जियलहजू ] पु० मुसलमानी 
वर्षांचा बारावा महिना. 
जिवट, जिवस [ म*जीव ] वि० १ कष्ट 
होसण्याप्त समर्थ; कष्टाळू; विध्ले आली तरी कार्य 
तडीस नेणारा ( मनुष्य, पश्चु ); प्रतिकूल परि- 
स्थितीतही न खचणारा ( मनुष्य ), किं० न मर- 
णार॑ ( झाड ). ४ भक्कम, मजबूत , पुष्कळ वापर 
पडल्यानें न मोडणारा, न फुटणारा, नं झिजणारा 
(पदार्थ). ५फायदेशीर ( व्यापार ग. 
जिवडा [ म० जीव; सं० जीव ] घु० ९ 
कोणताही सरपटणारा प्राणी ( साप, कामि, ३० ). 
२ प्रियकर माणूस ्क० पशु ( प्रेमाचा शब्द ). 
जिवणी, जेवणी [ म० जेवणें ] स्त्री मनु- 
ष्याचें मुख. 
जिवंत [ सं० जावत्‌न्त्जिवेत ] वि० १ 
ज्याच्यांत जीव आहे असा (मनुष्य, प झाड) .२ 
ज्याच्यांत दाहकशक्तिआहे असा(अभि, निखारा); 
न॑ विझलेला; झगझगीत ,३वाढण्याची ज्यांत ताकद 
आहे असें ( झाड ); उ० हें झाड मेलेंस तुम्हाला 
वाटतें पण तें जिवंत आहे हो, पावसाळ्यांत त्याला 
पाने येतील. & जिवंत कळा स्त्री जिवत- 
पणाची टवटवी; उ० तो आज सहा महिने 
आजारी आहे, त्याच्या तोंडावर बिलकूल जिवंत 
कळा नाहीं. जिवंत कोळखा पु० १ घगघगीत 
निखारा .२ पेटलेली लाकडे जमीनींत पुरून केलेला 
कोळप्ता. जिवंत नरकवास पु० १ असंत दु:ख- 
मय स्थिति. २ अत्यंत धाणेरढें धर कि० तशा 


ळा 


/” (1 जेव्ह 
जिवती ७४० जिव्हा 
घरांत वसति. जिवंत पिशाच, जिवंत समघ आणि चर्वणाच्या उपयोगाचा तोडांताल लवचीक 


पु ०अत्यन्त त्रासदायक आणि उपद्रवी माणूस.ज़िवंत 
अवदसा स्त्री भारी उपद्रवी आणि व्रात्य मुलगी 
कि०त्री.जिवंत भेट स्त्री आसन्नमरण अद्या माणं- 
साची भेट. जिवंत समा'घ (-घि )स्त्री ० व्यावि- 
मस्त माणूस जिवाला कंटाळून जिवेतपणीं स्वताला 
युरून घेऊन ओढून घेतो तें मरण. जिवंत हत्यार 
न० तरवार किं० भाला ,-जें दृत्यार नेम न च॒कतां 
मारणें शकय असतें याच्या उलट'मेलेले हत्यार*म्हणजे 
बंदक. टीप-'जिवंत* हा शब्द सस्क्रतांत “ जीवत्‌? 
असा आहे. त्याच पुढांल सामासक शब्द आहत 
जीवत्पति, जीवद्धलका स्त्रा2 जञचा पात [जवत 
आहे अक्षी स्त्री. जॉावात्पितक वि० १ ज्याचा 
बाप जिवंत आह असा. २ ज्याचा माता[पतर 
जिवंत आहेत असा. जीवन्मातृक 1व८ ज्याची 
आई जवंत आहे असा. 

जिवती [ सं० जीवन्ती ] स्त्री एक देवता ,- 
जिची प्रातिमा मुलांच्या गळ्यांत बांवतात. 

जिवलग [ म० जीव--लागणें ] वि८ अय्यंत 
प्रेय किं० आवडता ( मित्र ). 

जिवविणें [ म० “ जाव २? पासून ] स०क्रे० 
जिवेत करणें. 

जिवस [ म० जीव ] वि० चिवट; ज्यांत 
वोर्य, शक्ति, [क ० वाढण्याची ताकद आहे असें 
( झाड, वेली, इ० ). 

जिवसा [ म० जीव--तता ( सारखा )] वि० 
[प्रेय; आवडता .&तांटुळ जिवसे आणि पाहणा 
एिवसा पंचाइतीची स्थिति; आवडत्या पाहुण्याला 
चमचमीत खार्ये आणे पेये खाऊं घालावी असें 
वाटतें आणि तांदूळ इ० पदाथ खर्च होतीलम्हणून 
कचरत असाव ,ही पंचाईइ्ताची [स्थात होय.पाहणा 
जिवसा आणि तांदूळ जिवले पाहुण्यांचा 
सत्कार करणें आणि वेगरमींचे पदार्थ राखून ठेवणें 
ह्या दोन्ही गोष्टी पावणे काठेण आहे 

जिवाचा [ म० जाव; खं० जीव ॥वि०जिवा- 
नळ टीप- जीव ? चे सर्व सामासिक शब्द 

प्रचार ' जाव ?मध्यं पहा 
जिव्हा [सर र ततव सरपटणारे प्राणी 
हाऱऱजीभ] स्थ्रा० बोलण्याच्या 


: आणि मांसल अवयवविशेष; जीभ. 


६3 जिव्हास्र 
न० जिभेचें टोक. जिव्हादोष पु० भाषणांत 
० शब्दीचारांत झालेली चूक ( मदाम केलेली 

हो अशी) .जिव्हासूर्लांय वि जिभच्या मूळां- 
तून ज्याचा उच्चार होतो अस्ता ( वर्ण ,-क, ३० ) 
ह्याला वंस? असेंही म्हणतात. जिव्हा]रूढ 1व० 


. हावे तेव्हा वाळून ॥क० म्हणून दाखावता यइल अस 


० अगदों पाठ असलेलें. जिव्हा ( कॅे० जीभ ) 
चाकडी पडणें ९ अर्थागवायूनं जाभ लटका पडण 
रक्रॅ० न हालेशा होणें. २ न त्रोलावयाची गॉष्ट 
गेरसावधपणें वोलन जाणें, जिव्हा ( १० जीभ ) 
विटाळणें 2 शिव्या देऊन १० खोटेबालून जाभ 
अपवित्र करणें.२ नालायक मनु'्यासाठा रदबदली 
करणें ० त्याची शिफारस करगे. जिव्हा (किं० 
जीभ ) हातीं धरणें 2 शिव्या देत सुटणे. २ 
खाण्याचे चोचले करणें. ३ आधाज्ात्तारख खाणें 
जिव्हला( [कॅ०जिभला) आढावढा असणे भाप- 


. णाची नियंत्रगा अक्षगे; वालावयाला हरकत अत्षण 
| उ० हृ० काय तुम्हां मलभलत वॉलतां ? जिव्हेला 


(कं०जिभेला) कांहीं तरी आढावेढा असूं द्या([० 
आढाकेढा घाला ). जिव्हा ( ० जीभ )चाव- 
लीली करून बोलणें संकोचवृत्तीनें बाल्ण 
नियंत्रितपणें बोलणें. जिव्हा ( किं जीभ ) जड 
होणें शब्दोचार करावयाला जीभ असमर्थ हाण 


| ( करवंदे, जांभळे, वेडा ,इ० खाल्ल्यासुळ) जव्हा 


( किं० जीभ )जड असणें ? स्पष्ट उच्चार कर 
ण्यास जीभ असमर्थ असणें, २ लवकर पाठ करा- 
वयाला असमर्थ असणें:उ०त्याची जिव्हा([किं०जीभ) 
जड आहे म्ह० त्याला लवकर पाठ होत नाहा 
जिव्हा ( [कि० जीभ ) झडणें जीभ गळून पडण 
उ० मी खोटें बोलत असेन तर माझी जीभ झडा 
जेव्हा ( किं० जीभ ) नरकांत घालणे १ खाट 
बोलणे, २ बोललेली गोष्ट नाकवूल जाणें, ३ दिल 
वचन न पुरविणें. जिव्हा ( कि० जीभ ) पांघ 
ळणें १ आनियंत्रितपणें बोलणें [किं० बोलत सुटणं 


। स्वच्छंदानें बोलणं, २ गप्त ठेवावयाची गोष्ट बालण 


( चुकीनें ). जिव्हा ( ० जीभ ) मोकळी 
सोडणें १ मन मानेल तें खाणें. २ स्वच्छंदाने 1० 
अनियत्रितपणें बोलणें. जिव्हा ( ॥०जीभ) वळ 


एजिव्हार 


वळणें १ वोलावयाला उत्तुक होगें किं असणें. २ 
वोलावयाला तयार होणे; बोलण्याला ( जीभ ) 
समर्थ झालेली असणे; उ० ह्या मुलाची जिव्हा 
( ० जीभ ) वळवळूं लागली आह; त लवकर 
बोळ लागेल असा रंग दिसतो. एकाद्याची जिव्हा 
( किं० जीभ ) सोकावणें (कॅ० लाल'चावण) 
तो खावयाला चटावळेला असणें; तो खाण्याला 
उत्सुक असणें; उ० रोज रोज पेढे खावयाला तुझी 
जिव्हा ( किं जीभ ) सोकावली ( !के० लाल- 
चावली) आहे. जिव्हेचे( १० शिभेचे ) फुटाणे 
फुटणे मुखांतून वतृत्वपूर्ण भाषण ंनिवगे 
जिव्हेलला (किं० जिभेला ) चिसटा घण एकाद) 
रुचकर वस्तु खाण्या'णखूतत [क०णकादा गाष्ट वालण 
जरूर असतां ती गोध् बालण्यापारून ।नडत राण 
एकादय्याच्या जिव्हेला ( किं० जिभला )आढवा 
चेढा नसणें तो मन मानेल तसें त्रोलणारा असण 
( म्ह स्थल, काल, इ०चा विचार न करतां ) 
जिव्हेचा ( किं० जिभचा ) लाळा हाण 
त्यन्त उष्ग [;कि० तिखट किं० गार पदार्थ ताडांत 
घातल्यामुळे जीभ हालविण्याची शक्ति एकदम 
नाहीशी होगे, २ अर्धांग वावूमुळें जीभ हाल- 
वेण्याची शक्ति नाहींशी होणें. जिव्हेंळा ( र्क० 
जिभेला ) टाका देऊन एकादे खाद्य दुसर्‍या 
खाठों राखून ठेवणें आपली खाण्याचा इच्छा 
आवरून धरून दुसऱ्पराला ती खावयासाठां राखून 
ठेवणं, एकाद्याच्या जिव्हेला ( कि० [जभला गै 
हाड नसणे तो हावें तें अनियंत्रितपणें बालणारा 
असण; खोटें बोलावयाला त्याला तिळमात कचर 
वाटत नसणें, एकाद्याची जिव्हा ( १० जीभ) 
लांब हाणे मन मानेल तसें, खोटेना2, पाजा 
पणाचे, [कि० मूर्खांसारखें बोलण्याकडे त्याची 
प्रवयात्त होगे, जिव्हा ( किं० जांभ )लांब करून 
बोलणें स्थल, काळ, इ०मनांत न आणतां बोलणे 
जिनब्हार [ स० जीव ] न० ९ मम; रहस्त 
२ काळीज, अंत:करण. २ अत्यन्त नाजूक भाग 
&जव्हारी क्रि०(वे०अत्यन्त नाजूक भागी;ममीं 
जिव्हाळा [ सं० जीव--आलय ] पु० ९ 
पदाथविशेषाचा दर्जा , मूल्य, महत्त्व, ३० हीं ज्या 
गोष्टावरून ठरवावयाचा त्या गोशे ससुः्चयाने 
उ० ह्या वाहेरींचा जिव्हाळा लहान म्हणून पाणा 


१७७१ 


र्जात 


थोडें ( *ह० पाण्याचे झरे ल्हान आणि थोडे ); 
० आमच्या संपत्तीचा जिव्हाळा बंद झाला ,आतां 
पुढें संसार रेटणें काठिण होईल, २ ताकद ,सामथ्य ; 
शक्ति. ३ मनाची कांहो विषय महण करण्याचा 
शक्ति; उ० ह्या मुलाचा जिव्हाळा पाहून त्याला 
अभ्यास नेमून देत जा. ४ पदाथांचे लर 
स्वरूप. ५ एकाद्या पदार्थाब्रद्दल किं० माणसाबद्दल 
वाटतें तें प्रेम किं काळजी किं० आपलपणाचा 
भावना: उ० ह्या कामाचा याला जिव्हाळा नाहा 
उ० दुखगेकऱ्याच्या शुश्रपेला जिव्हाळ्याचं माणूस 
पाहिज लागतें णा, इन्च्या तारा व धोडी 
यांच्यामध्यें जो कापूस [क० ढोरा घालतात ता, 
जो इकडे किं० तिकडे सरकांविल्याने स्वर उंच 
कें०्नाच करतां येतो.७ शरीराचा अत्यंत नाजूक 
भाग-:मर्मस्थान.८पदार्थविशेष सुस्थितीत राहण्याचा 
त्याच्या अंगाची ताकड.९प्रेरकद्याफ्ि.8 1जव्हाळा 
लाराणें ममभेदक होणें; मर्मस्थानापर्यंत जाऊत 
पोचणें; उ० तुझा शब्द माझ्या जिव्हाळा लागला. 
जिध्हाळ्याचा वि० कैवार धेणारा वाली 
जिय्णु [ सं० | वि० १ जिक्रणारा, २ जय- 
शील. पु० १ २ विष्णु. २ अजुन 
जिज्ञासा [स०) स्था० १ जाणण्याची 
1. २ तपास, शाध [२ मुसक्ठ 
जेज्ञासु [ स॑० ] वि० १ जाणू इच्छणारा 
जी पु० पुरुषांच्या नांवापुढ योजावयाचा 


ड्‌ 


प्रत्यय: उ० खंडूजी ;उ० विठोजी. उ० वा० अ० 
क्कोणी हाक मारिली असतां तिचा स्तकार केला 
ओ. टीपं-ह्या 


असें सुचविणारा हा शब्द आहे 
शब्दाचा ह्या अथी उपयोग वर 
करीत नाहींत .8पकाद्यापुढ जा जा करण त्याची 
खुशामत करणें; त्याचा हाजा हांजी करणें, 

जी सर्वनाम ' जो? ह्याचे त्लगा 
वचनाचें रूप 

जीक, जिक्क वि० १ अगदा दमून गेलेला. २ 
अगदी कंटाळलेला किं० त्रासलेला 

जीत [ सं० जित पासून ] स्त्री ० ९ जय 
२ जिंकलेपणाची स्थिति. २ कांही खेळांत पणाला 
लाविलेली [कॅ० जिंकून घेतलेली वस्तु. & हाराजेत 
खी० ए० व० कोहा कामांतील जयापजय, 
लाभालाभ, यश ॥के० अपयश . 


जांचे लोक 


एक- 


जीत 


जीत वि० मागें * जिता? पहा. & जात 
सती स्थी० अत्यन्त पातनिष्ठ त्री. 

जीन [ फा० ] न० खोगीर ,पलाण. & जीन- 
खोड न० जीनाला बसविलेला लुटा ,-वसगाराला 
टेका व्यावयासताठी. जिनगर पु० षोगिरे, 
जिने, लगाम, इ० वनविणाराची जाति किं० 
त्या जातीचा कोर्णाही इसम. जिनगरी बाहुला 
स्थी० विध्यांची बाहुली, 

जीभ [ सं० जिहा ] स्त्री० १ तोंडांतील 
अवववविश्ेष; तो मांसल असून त्याला हाड नसतें. 
रसास्वाद घेणें, बोलणें, खावयाचा पदार्थ तोंडांत 
इकडून तिकडे लोटणे ,इ०कामीं त्या अवयवाचा उप- 
योग होतो. २ नंदींविलाच्या पाठीवर जिव्हेच्या 
आकारासारखें चर्म वाढते तें. ३ जिभेच्या 
आकाराचा कोणताही पदार्थ. & उचलली जीभ 
आणि लावली टाळ्याला विचार न करतां 
वोलणें. जीम चावलीशी करून बोलगे कच- 
रत कचरत वोलगें; संकोचाने बोलगें. त्याच्या 
जिभेला हाड नाहीं तो हावे तें बोलतो; खोटे, 
असभ्प्रपगाचें ,र्के० वात्रटपणाचें, भाषण करणारा 
तो आहे. जिभा काढणे एकादा पदार्थ खावया- 
साठों तो आज्षाळभुताप्रमाणें मागणें; उ० पेढ्या- 
साठा अश्या जिभा कां काढतोस ? क्षी पेढा 
खाहा होतास कॉ नव्हतास ? टीप-एका मनुष्यास 
एकच जीभ असते परंतु रूढीनें अनेकवचनी खूप 
योजण्यांत येतें. टीप-जीम ह्या शब्दाचे वाक्‍प्रचार 
“जेव्हा!ह्या शब्दाच्यासारखे आहेत . मागे जिव्हा ? 
यहा. जीभाकिदळ वि० शिवराळ. [ इंद्र, 

जीसूत [सं०] पु०मेव.& जीमूतवाहन पु० 

जीर पु० कोंवळें केळे. 

जीर [फा०] स्त्री लहान सांखळी, 

जीण [ खं० ] वि० २१ फाटलेले, २ जुन, 
प्रार्चान. ३ फार वापरल्यामुळे क्र घर्षण 
झाल्यामुळें अशक्त;नादुरुस्त, कमकुवत, खिळखिळे 
झालेले * ४ फार दिवसांच्या आजारामुळें क्षीण 
आणि जजंर झालेला(माणूस किं० पश्चु ).५पचलेलें 
पोर अंगांत मुरलेला (ज्वर). & जॉर्णज्वर पु० 
क याता आणि, हाडी खिळलेला बारीक ज्वर 

बार पु०१मोडकळीस आलेले जे देवाल्य डळ 


७४२ 


जीव 


त्याची दागदुजी .२जुनी झालेली देवाची मूत काडून 
तिच्या जागीं नवी वसविण्याचा विधि. 

जीव [ सं० ] पु० २ प्राण, २ जीवात्मा. २ 
लिंगशरीर. ४ जीवित, आयुष्य, ५ प्राणी. ६ 
९ ज्योतिष ) पुष्य, ७ ब्रृहस्पाते. ८ चरितार्थांचें 
साधन .९पदार्थमात्राचे ठायो उपयोगी पडण्याचें किं० 
टिकून राहाण्याचे जें सामर्थ्य असतें तें; वीर्य; उ० 
ह्या लुगड्यांत आतां कांही जीव राहिला नाहो; 
उ० तड्या मदतांत कांहों जीव नाहो. १० पदाथे- 
विश्ेषाची मूल्यवत्ता , फलदायकता , महत्त्व ,किफा- 
यतक्ीरपणा , 'किं० मोहकता; उ० कापडाच्या 
व्यापारांत आतां जाव राहिला नाहीं.११तथ्यांश , 
खरेपणा; ' सावार्सा; उ० रामानें सांगितलेल्या 
वातरमींत कांहों जीव दिसत नाहो. १२ मनाचा 
कल; प्रवात्त ; उ० एक जीब म्हणतो ती मुलगा 
पथकरावी; एक जीव म्हणतो न पथकरावी. 
& र्जावांतक पु० पारधी. जावात्मा पु० देहा” 
भिमानी आत्मा. जॉविलोक पु० म्रृत्युलोक . पका" 
द्याचा अर्धा जीव करणें त्याला छळणे, सतावणें, 
क़ें० उपद्रावणे. अर्धा जीव हाणें कष्टांने किं० 
भौतौनें आक्रान्त किं० जर्जर होणें; घावरणें;मिणे . 
एक जीव जाणें एक जाव येणें अगदी मरणा- 
सन्न स्थितांत असणे; आतां प्राण जातो का. ६ट- 
केने जातो अश्या अवस्थेला पोचलेळें असणें ह... 
जीव होणें ( होऊन जाणें )पूर्णपणें मिश्रित 
होणें; एकांत एक मिळून जाणें. जीव आटणे ९ 
कामानें जजंर होणेंदमून जाणें.रकाळजीनें झुरगा 
लागणें..-एकाद्याचा जीव एकाद्या वस्तूवर टांग 
छॅला(किंठअडकलेला)असणें तया वस्तूकड ला 
मन गेलेळें असणे; त्या वस्तूवर त्याचें मन 
असणें.जीव टांगणीला लागणें कांढीं गोट * 3० 
घडली नाहीं म्हणून चिंताय्रस्त होणे; फ्रि” 
जाव अधांतरी उडणेंशसंभ्रान्त होगे. २ .ोरडा 
होणे.जीव कालचणें कासार्वासःहाणे.ज_. . हगे: 
हॉर्णे(किं०पडणें)दमणें;३अशक्‍्त होणे;कॅमजीर केने, 
ज्ञेजणीप्त लागणें;व्याकुळ होणें (आजारात 7 


श्रमाने, इ० नीं ) जीव सुकणे म्लान कि? _ त्स. 
किं०व्याकुळ होणे,जीव खरडून क्रि०वि० न. 
सवव शाक्त खर्चून.जीव खाऊन काम क ही 
शाक्ते छ्वर्चून, २ फार दक्षतेने. एकाद्याचा 


जीव ७७४२३ जीव 


ला ल्क त वला 


चेणें ( किं० खाणें )त्याला सतावणें ऑकि० छगें. 
जीव खालीं पडणें स्वस्थता पावणे; निश्चित होगें. 
जीव गाळा होगे भौतिय्रस्त होणे; कासावीहत । 
होणे; अस्वस्थ होणें; कष्टाने जर्जर होणे. जीव 
घेऊन पळणें प्राण वाचविण्यासाठी पळत सुटणें; 
कांह सेकट टाळण्यासाठी पळत सुरे, जीव 
'जाळणें ( ० मारणें ) कांही इच्छा किं०्मनो- 


चड 


विकार निर्योल्रित करगें [किं आवरून धरण. र्जःव 
टाकणें १ प्राण सोडणे, मरणें. २ निराश होणें. 
ल्लचगें. २ अति उत्कंठेने शब्णं; उ० पेढ्याताठी 
अता जीव टाकरूं नको. जीव टाकून क्रि वि० 
आते जोरानें; मोठ्या आवेह्यानें; फार कष्टाने ्कि० 
श्रमाने जीव टाकून पळणे स्वताच्या बचावासाठी 
पुळत सुटणें. जीव ठिकाणीं नसणे चिंताग्रस्त 
होणें; अस्वस्थ असणें. जीव तोडून एकादे काम 
क्र्णें मेहनतीने, काळर्जानें किं०्कुचराई न करतां 
त करणें. जीव थाऱ्यावर नसणं चिंतायरस्त होणें 


पक ०अस्वस्थ असणे .जीव थोडथोडा होण जिवाला 
काळजी , भीति,किं० अस्वस्थता वारटगे.जीव देणें 
आत्महत्या करणें. जाव घरणें वाह लागणें (झाड). 
जीव घरून उत्साहाने ,मेहनर्ताने.जीव पाखडणें 
रागानें तडफडणें ;निराशेनें चरफडणें. ज्याचा जीव 
त्याला प्यारा १प्रत्येक मनुष्याला त्याचे प्राणआव- 
डते असतात .२ प्रत्येक मनुष्य आपल्या जिवाची 
काळजी घेणारच .एकाद्या वस्तूवर जीव बसणे ती 
फार आवडणें;ती फार आवडूं लागणें. एकाद्या'चा 

जीव भांड्यांत पडणे तो स्वस्थ किं०शांत होगे; 

त्याची काळजी दूर होणें; ( बाजारांतून विकत 

आणलेला पदार्थ बारदानांत घातला गेला र्कि० 
. पडला म्हणजे मुलें ३० तो उडावितीळ कीं काय ही 

काळजी दूर होते ). जीव सुठोंत घरून न 

नाहीं म्हणून नावडती गोष्ट करावयाला सिद्ध 
होऊन; मनाचा धडा करून; मन घटट करून .जीव 
मोठा करणें श्वेयं धरणें ॥हैमत वाळणणें ,२ओदार्य 
दाखवावयाला सिद्ध होणें.जीव राखून काम करणें 
कुचरपणाने ते करणें.जीव वर,घरणें उत्कठेनें इच्छि- 
गे; उ० थालिपिठाताठी त्या पोरीने जीव वर धरला 


होता.जीच कां प्राण अत्यन्त मूल्यवान्‌;आते प्रिय . 
एकाद्याला जीव कीं प्राण करणें त्याला फार 


फ़ार नपणें;र्‍याची आतिशय काळजी घेणें किं०निंगा 


राषणें. एकाद्याच्या जिवा जीव घालणें १ 
त्याला उत्तेजन देगें. २ त्याचे सांत्वन करणें. 
ज्ञिवाचें रान करणें फार कष्ट सोसणें. जिवांत 
जीव येणें निश्चित होणें;पुन्हा घेर्य घरणें;समावान 
पावगे. जिवानिशीं क्रि? वि० १ जिवासकट म्ह० 
जीव जाईल अशा प्रकारें; उ० चार रुपड्यांच्या 
वाळ्यांसाठो चोरांनी त्या पोरीला जिवानिशीं ठार 
मारलें ! २ जीव न गमावून घेतां; उ० वाघाच्या 
तावडीतून मी जिवानिशों पळून आलों. जिवा- 
निशी जाणें मरणे; उ० शेळी जाते जिवानिशों 
आणि खाणार म्हणतो वातट । जिवापलाकडे 
प्राणांहून अधिक किमतीचा; अति प्रिय .जिवावर 


| स्वताच्या धमकीवर [र्के० हिमतीवर रकिं० वुडि- 


सामथ्यीवर; दुसऱ्याच्या मदतीवर न अवडुंबतां . 
एकाद्याच्या जिवावर उठणें त्याचा जीव ध्याव- 
याला सिड होणें. एकाद्याच्या जिवावर पोट 
भरणे त्याच्या पदरचें खाऊन राहाणें. एकाद्याच्या 
जिवावर उड्या सारणें त्याचा आश्रय, मदत, 
किं० पैतता मिळाला आहे ्कि० मिळणार आहे ,द्या 
भरंवशावर आनंद पावणे कि० बढाई 
मारणे रकिं० लांत्र लांब बाता झोकणें किं० 
चैत करणें. जिवावर उदार जीव जाण्याचा प्रततंग 
आला तरी न कचरणारा; जिवाची पवो न 
करणारा . जिवावसरचा वि० ज्यांत जिवाला धोका 
आहे असा(प्रसंग,आजार ३० ).जिवावरचेंआधण 
उतरणें एकाद्या कठिण प्रसंगांतून बचावणें कि० 
निभाव. एकाद्याच्या जिवावर बेतणें तो र्जाव 
जाण्याच्या प्रश्तगांत सांपडणें. जिवाला करवत 
लागणें अतिशय चिंता लागणें; मोठ्या विंवंचनेंत 
पडणें, जिवास जीव देणें आपल्या मित्राचा 
जीव जात असला तर आपला जीव थावयाला 
सिड होणें; मित्रावरचें संकट आपणावर ओढून 
घेणें. जिवास मुकणे मरणे; स्ृत्यु पावणे. 
जिवाशी ( किं० जीवीं ) घरणें (किं० बांधणें) 
प्रिय मानणें; वहाणे; मूल्यवान समजणें. 
जीवीं ( किं० जिवीं ) लागणें १ आवडीचा 
असणे; प्रिय वाटणे. २ मर्ममभेदक वाटणे. जिवे 
वाचणें एकादे संकट व्हून जिवंत राहाणे; 
जीव जाण्याचा प्रसंग आला अप्ततां जीव 
न जातां बचावणें, जिवाचे चार चार करणें 


जीवन 


चैन, विलास, इ०नां स्वताला सुखी करण्याची 
खटपट करणें. जिवांत जीव आहे तोंपयंत 
सत्रंव आयुष्यभर; आमरण; जन्मभर. जिवांत 


जीव येणे कांदा विवंचनेंतून मुक्त होगे; कांही 


काळजीचें निवारण होणें; स्वस्थ होणें. जिवाचा 
घडा करणें 2 निरुपाय म्हणून एकादी दुःखाची 
स्थाते भोगावयाला सिद्ध होगे. २ साह्साचा 
प्रगत्ल करावयाला तयार होणें. कांहो गोष्ट 
जिवाच्य़ा गांठी बांधणं 2 ती मनांत नीट ठस- 
वून [कें० विंबवून घेणें. २ ती पक्की ध्यानांत वरून 
ठेवगें, जिवाला खाणे मनाला वोंचत राहाणे; 
पश्चात्तापञजनक होणें. एकाद्यांच्या जिवाचा 
घोट घेणं त्याला सतावगे. जिवाची ग्वाही 


डं 


जुंगाड 


ताथांचें सावन, ६ अन्न. &जीवनकळा स्त्री 
जिवंतपणाचे तेज, 

जीवित [ सं० ] न० 2 प्राण, २ जगणे. ३ 
वंदा, & जीवित पु० 2 पति. २ यम.जीवित- 


: खेदाय पु० प्राणसंकट; जिवाला धोका. 


जीवी [ खे जीविन्‌ ] वि० समासाच्या 


. शोकटीं यांचा उपयोग होतो; उ० नोकाजीवी म्ह८ 


। 


(किं० पाखी) देण खात्रांपूर्वक सांगणे, जिवाची 


हुलड करणें नेटाचा प्रथत्न करणें, जिवाचा दि” 
प्रिय, जिवाचा कलिजा(-दा), [जिवाचा गडी 
(निंच्र, वस्तु,ताईंत ,इ०) वि आपणाला अत्यन्त 
प्रिय माणूस.जिवाचा सोबती पु०१आपण मरेपर्यंत 
आपणासंगे राहाणारे ( माणूस,-नवरा ,'मित्र ॥किं० 


पु० जीव, प्राग ( विनोदांत ). जिवापाड [ सम 


शाक्ते, १० ताकद वेचून; नेटानें. जिवाभ्यास 
[ म० जीव--अभ्यास ] क्रि० वि सर्व जीव 
लावून; मनापासून; उ० जिवराभ्यास श्रम करावे 
तेव्हांच यश येतें. जिवाविदोव वि सोसण्याच्या 
शक्ताच्या पलीकडे केलेले ( कष्ट, इ० ). क्रिगवे ० 
सोलण्याच्या मर्यादेपेक्षा आधिक प्रमाणांत, जिवा- 
खांड [ म० जौव--सांडणे ] वि० जत्रेत 
धोकयांत घालणारे;जिवाला अपायकारक (आजार, 
कष्ट, ३० ), एकाद्याच्या जिवावर लाल होणें 
( किं० अललगें ) तो आपणाला प्रिय म्हणून प्रिय 
होणें. जिवापरता वि० २ शर्राराला सहन करा- 
वयाला कठिग ( कष्ट, आजार, काळजी, इ० ), 
२ अंत प्रिय. जिवाभावाने क्रि वि० प्रेमाने. 
जिवावरचचा लाग पु० ज्यांत जिवाला धोका 
पोचण्याचा संभव आहे असतें काम, प्रवास , ५थक- 
र्ल्ला नोकरी ३०. 
त रळ म 2 जागी, र जिवंत 
ी *५ निवांदाचें किं०चरि- 


नोका चालवून च.रेतार्थ करणारा; मांसजीवी म्ह० 
मांस खाऊन राहाणारा; ३०. 
जुई [ खं० यरूथक्रा , वृथी ] स्त्री एक मधुर 


। वासाची पुष्पबछां. 


जुकड, जुखड [ लं० वुग ] न० जू, जोंकड. 

जग ['खं० वुग ] न० २ जे. २ दुग 

जुगगी स्त्री८ १ छातावर ल्यावयाचें रत्नख- 
चित पदक, २ दोन वस्तंचा संयोग [र्थे० जुळणी. 

जगणे [सं० युज न जोडणें ]1 अ० क्रि र 
दोन कि ० अधिक्र पदार्थ एकाशया एक संयुक्त हणे 
[45 ळण २ ( दोन माणसांचे बिचार ) मिळत 


रि 


व्यसन .रो अत्यंत प्रिय मित्र 2०. । अचण रस्थरांद्यां अ विरुद्ध ० अविसेवादा 
व्यसन ;रोग, इ०).२अत्यंत प्रय मित्र.जिवार्जीपंत । .7" २ परलराशा आवरु& ० ३ 


असगें;एकर्य होणें किं०असणे, २(अनेक सोंगट्या) 


प हा रं यी । काघध गं गोणी » द न माणतवांताल बेबनाव 
जोव--पाड ॥( विमित ) 1] ॥क० वेळ नाव, | त ३१. ४ आत ागक्षात, 
: नाहीसा होऊन त्यांच्यांत ख्य होणें. 


जगत [ सं० याक्ते | स्त्री ० हिकमत; य्‌किं र 
शकल. र 
जुगदान न? १ कागद ३० ठेवण्याची १. 
ह्याच अर्थी : जुजदान ' असाही शब्द आहे. 
सोंगट्यांचें जूग चालावयाच्या उपयोगी किं ग्जुगा 
याचे उपयोगी जो फाशावर डाव असतो ता. व 
जुगल ,जुयुळ [ म० जुगणें ] स्री० १ 
मिलाफ; एकरूपता; एकवाक्यता; अविरोषधीपणा 
स्थिति; परस्परांची अनुरूपता, २ गायनव 
नांत केलेली साथ, ३ अनेक माणसांनी एकत्र 
ठरविलेली 1$० केलेली युक्त किं० खळब८". ८ 
जगविणें [ म० * जुगणें ? चें प्रयोजक ] तनी 
क्रि० २ जोडणे; संयुक्त करणें.२ परस्परांशा शा 
रोधी किं० अविस्षवादी [क्रि अनुरूप करणे. 
जुंगा वि० निपुण; निष्णात; हुशार. _ , 
जुंगाड न० १ झाडें झुड्पें,वेली, ३०चा यत” 
गुंत किं० जाळो, २ मोठ्या विस्ताराचा दक्ष. २ 


दावी, 


जु गार 


फार मोठा प्राणी किं०पदार्थ ( मनुष्य, गाय, बैल, 
साप, हत्ती,इ० ) 
जुगार स्त्री» [ पोचुंगीज ] स््री०, न० पॅस 
लावून खेळणे; अमुक डाव पडला. असता असुक 
द्रव्य ० दयाल (कळ घ्यात अरुण दतोवर खळतात 
तो खेळ; उ० घोडजुगार ३०. & जुगारा सरा? 
वर “ जगार * पहा. जुगारी (ऱ्या ) 15 
जुगाराच्या व्यसनाला आसक्त असा ( मनुष्य ) 
जुगुत [ सं० याक्ते ] स्त्री० २ याक्त; शकल 
२ खुक्‍रीदार रचना, ३ आदा आणि खर्च यांचा 
तोंडाभळवणी; उ०डभर रुपयांत कशीतरी तंसार 
खर्चांची जुगत करतां 
जुगु"्सा [ सं० ] स्त्रा> १ नंदा. २ वीट 
कळस 
जुगुप्सित [ स ० ] वि० निंदित; निंच, 
जुगुळ वर “ जुगल ? पहा 
जुंज, जुक्ष,झुज[सं०]स्त्री०्यद्वांत ।वा०कुस्तात 
किं० मारामारांत दोन माणसांचे जळणे; मारा- 
मारी; लढत 
जुंजगें, जुजणें, झुंजणें [ म० जज ] 
अ० [क० मारामारी, लढत, किं० कुत्ती यासाठीं 
[न माणसांना एकमेकांशी जुळण. 
_ झुजता [म जुजगे॑ ] वि० दोन 
दशांहून येऊन परस्परांस मिळणारे कि 
( पदार्थ, पाणी, माणसें, रस्ते, ३० ) 
जुजदान न० कागद, सोंवळ्याची चिरयु2, ३० 
ठवण्यासाठा केलेली पिशवी 
जुजरशा (-सी ) , जुजरूशी (-सी ) सखा? 
थं, प्राणी, मनष्य ३० ची घेतलेली काळजी 
क० राखळली निगा ( ठेवणें, राखण, करणे, 
पाहण ). २ काम करण्याची तत्परता ।कि०्दक्षता 
शुंजार, जुंझार, झुंजार [ म० जुंज, झुंज ] 
1व० युद्धांत ।क० कुस्तीत पटाईत. न० लढाई 
झुस्ती; लढत; मारामारी 
जुटणें [ म० जूट; सं० यूथ ] अ० क्रि १ 
सयुक्त हाणे, २ एके ठिकाणीं जमणें [क० गाळा 
हाण. २ परस्परांशी ऐकमऱ्यानें किं आवेराधान 
मिळणें 


व [ म० जरणें ] स्त्री० १ जूट; प्रय. २ 


विरुद्ध 
भेटणारे 


1 [ म० जरणें ] पु० द्दा कोलांचा गट्ठा;: 

दहा कोले ससुचचयान 

जुडगा पु०, जुडगें न०, जुडका पु०, जुडक 
नं० अनेक पदार्थाचा गठ्ठा कि० गठ ॥क०ससुदाय 

जुडणी [ भ० जडणे ]स्त्री*जाडण्याचा करवा 
जोडणे; संयोग; सांधणी 

जुडणें [ सं० युजऱ-संयुक्त करण ] अ० क्र ० 
१? जळणे: एके ठिकाणा येणे किं० सयुक्त हाण 
गोळा होणें; जमणें, २ परस्परांशी [मळत असेण 


। कि० अविरोधा असणें; एकरूप असण; आवसवादा 


सणें. स० क्रि० एकत्र करणे [के आणण 
जळावेणे; संयुक्त करण 
डा पु०, जुडी ख्ी० [ म० जुडण ] अनेक 

पदार्थाचा संयोग, जळणी , ऑकिं० वांधणी; एकादश 
एक करून जुळविलेल, वांधलेले [के जाडलल 
अनक पदाथ. 
जुडाई छ्लो० वर ' जुडा, ?' जडी ' पहा. 

जुडी स्त्री सरकारी. नोवरांना कामावरछ 
कि० नोकरीवददळ भक्षास दिलेली इनाम जमीन, 


(४ 


। क्र अशा जमीनीवराल सारा 


जुतरी, जुत्री, छतरी, छत्रा स्री ० ओढा 
क्रेट नाला ( वाहाता ० कोरडा ) 

जुती [हिं०] स््री.2 वाहाण (एक किं० दोन) 
वाहाण: बाहाणा. &जुंता पजार सा? शखटरा- 
खट्री: भांडणाऱ्या दोतत माणसांनी एकमेका 
जोड्यांनीं मारणें. २ भांडण; मारामार] ( करणे; 
होणें, चालण ) 

जुते न० १ वाहाणांची जड! वहाणा. २ 
एक वाहाण 

जुत्पाति [ स ० युळ “पात ] पु० लढण्यांत 
किं० छुस्तांत पटाईत; मोठा याळा लढवय्या 

जुदा[फा०]वि० !भन्न निराळा:;अलग;बेंगळा 

जुंनवट [स० जना ] बे ० जेना जन्यासारखा 

जुनवत(-न) [स० जनां] स्त्री० ९ विड्याचा 
म्ह० नागवेली चीं जतो पाने म्ह० मागल्या क्रतूं- 
तील पानें. नव्या पानांना "नवत ० “नवतीची 
पाने? म्हणतात, २ कोणत्याही झाडाचा मागच्या 
क्रतूतील पान ॥वे० जन ( झाड, राप ) 

जुना [ख॑० जाण ] वि० 2 बहुत दिवसांचा 
मागल्या पिढीचा; प्राचान काळचा, २ फार 


जुनावणं 


७४९ 


जुमान 


व क 


दिवस वहिवाटींत किं० वापरण्यांत असलेला 
(पदार्थ ), ३ अनुभावरक; गतकाळची ज्याला 
माहिती आहे असता (मनुष्य). &जुना खोड पु०, 
जुने खोड न० ? फार म्हातारा मनुष्य,-वरो- 
वरीचो माणततें मरून गेला. असतां जो अद्यापि 
जिवंत आहे असा मनुष्य. २ वरोधरचीं श्तर 
माणसें नोकरी सोडून गेला असतां जो अद्यापि 
नोकरीवर आहे असा मनुष्य. जुनापाना वि० 
वापरून जुनें कि० जॉर्णि झालेले ( वसन, भांडे, 
वर, ३०) .जुनापापी पु० धूर्त आणि चाणाक्ष वृंद 
माणूस. जुनापुराणा वि० २ वापरून जुने झालेले 
 वल्न, पात्र, घर, इ० ). २ फार दिवस एकाद्या 
ठिकाणीं काम केलेला किं० वहिवाटलेला. ३ 
'अनुभविक म्हातारा. 
जुनावर्णे [ म० € जुना पासून ] अ० क्रि० 
2 जुना होणें; मार्गे पडे; वहिवार्टीतून जाणें. २ 
सम्नाजांत पक्केंपणो निर्वि्ट होणें ( चाल,राढि ). 
२ परिपक्क होणें. ४ उतारकळेप्त लागणें. 
जुनेर, जुनेरें [ म० जना ] न० जुनें वल् 
« विश्षषत: लुगडे ), 
जुन्नर [ म० पुणें जिल्ह्यांताल एक शहर ] 
'न० पुणें जिल्ह्यांताल एक शहर. &चुन्नरी कागद 
खु० जुन्नर येथें पूर्वी हाताने घोटून केला जात 
असे तो कागद.&नुन्नरी हरहुनरी जुन्नरचा मनुष्य 
कांहोंही कामांत पटाईत असतो. जुन्नर हरहुन्नर 
सु० हिकमत; युक्ति; घुत्री; लटपटी खटपटी ; उ० 
जञुनर हरहुन्नर करून मी पोट भरतो ! 
वि जुंबण ् म० अुंगगें ] स्त्रा १ जुमण्याची 
क्रिया, ५ वह इ० जनावर गाडी इन्स जुंपल 
गेल्याची स्थाते. ३ दुतर्‍्या जनावरासह एका 
आउताला जुंपले जाण्याला एकाद्या जनावराची 
अनुल्पता ० सोयिस्करपणा; उ० ह्या वैलाचा 
आणे त्या वेलाची जुपण ठोक होईल, ४ गाडीची 
धुरी आगि जूंयांना एकत्र बांवणार्री दोरी. ५ 
तीन'किं० चार पद्रांची दोरी, ६ विणावयासाठी 
पल णाय आयला 
वाठी, दुसरा मासाळ ,अमतात त्यापेका एक 
जुंपणी [ डॉ झु टा रणतात, जु री 
जुपण ] स्था० १ जुंपण्याची 


क्रिया.२ नांगर ,गाडी ,इ०ची धुरी आणि जू एकत्र 
वांधावयाची दोरी, २ बेलाचा गळा जुवाला 
जोडाववाचा पट्टा किं० दोरी. ४ कोष्ट्याच्या 
मागांतील एक अवयव. ' जुंपण ? चा अर्थ ६ पहा. 

जुंपणं स० क्रि १ नांगर, गाडी, 
इ०स बैल, घोडा, ४० जोडणे. २ ण्काद्या 
माणसाला एकाधा कामी दुढसवद्ध॒ करणें; उ० 
पत्रावळी लावण्याच्या कामावर मला जुंपून 
गजानन निघून गेला ! अ० फ्रि० दोन माणसें 
एकत्र होऊन वाद ,लढाई,किं०्मारामारी सुरूं होणे; 
उ० संभाषग चालतां चालतां त्यांची लढाई जुंपली. 

जुंपणें [ म० जुंपणें ] न० १ जुंवाशां बैल, 
घोडा, इ०चा गळा जोडावयाचा पट्टा किं० दोरी. 
२ कोष्टयाच्या मागाचा एक अवयवाविशेष. वर 
€ जुपण ? भ्र्थ ६ पहा . 

जुंबाड, जुंबाडे, जुंबडें, जुंभाड गी 
जुंबाडा, जुंबढा पु० १ ल्त्रियांचे किं० पुरुषा 
डोक्यावरचे केश जुळवून त्यांना गांठ मारून 
त्यांचा होतो तो आकार. २ काठ्या, छड्या, 
वोरु, भाले इ०चीं बांधलेडी मोळी, जुडी, ४० 
३ कोणत्याही पदाथांचा गट्टा. ४ झाडाझुडपा 
जाळी किं० युंतायुत, ५ जुवाड म्ह० मा 
घोळका [कक० थवा; उ० तें घर जळत होतें तेव्ट 


प चीं जुंबाडें धावत 
तो देखावा पहावयाला माणसांची जुंवाडे धाव 


होतीं. ण. 
जुमला [ अ० जुम्‌लाहू ] पु० १ ब 
रक्कम; रोकड. २ सवाशे घोडेस्वारांचा आ डी 
&जुमलेदार पु० जुमल्याचा जमाखचे यी 
अधिकारी; हिशेवी अधिकारा. जमी 
पु० शेतभात; वतनवाडी. र -ी 
जुमान पु०, न०, जूम पु०, जीव 
जुमल पु०, स्त्रा० [ फा० जु जी “म 
युमानूऱ्न्मत, घाद्े ] १ वचक, दरारा र 
र कमी होणें; ओर; अ. कुरसत; 
पड; थांबणूक; पिछेहाट. ३ ७ “हमी 
संधी, १, २, आणि ३ ह्या > य. किर 
अकरणरख्पा प्रयोग होतो; क्रियापद बा  ऑबत 
पावणें; उ० पाऊप्त जूम खात नाही टा चा 
नाहो; उ० हें दुखणें जूम खात नाहीं 


(८८4 


कर; 


जुमानणें 


नाहो म्ह० त्याला उतार पडत नाहों; उ० हा 
पाऊस पेरणीस जूम खाऊं देत नाहा ( म्ह० संधी 
मिड देत नाहा);उ०्हा प्तावकार मला जमान खाऊं 
देत नाहो; उ० हा ताप मला जुमान खाऊं देत 
नाहीं; उ० तूं डोळे वटारलेस म्हणून मी युमान 
खाईन असें तुला वाटतें काय ? ( गुमान खाणें 
म्ह० वचकणें ), 

जुमानणें [फा ०जुन्‌ूबप>गाते;म०जमान] स० 
क्रि०्महत्त्वाचा किं०वंदय किं ०पूज्य समजून दवकणें, 
कचरणें, भिणे, किं० हटणें; उ० जो परमेश्वराला 
जुमार्नात नाहों तो माण्ताला जमानील काय ? 

र जुयटं [ म० जू] न० खार्डाताल किं० नदी- 
'त्तील बेट, 

सुरत [ अ० जुरात्‌ ] स्री० धिटाइ; छाती; 
मदुभका; प्राय: अकरणख्पी प्रयोग; उ० त्याची 
काय जुरत झाली आहे वाघाच्या अंगावर चाल 
करून जावयाचा ? & जुरतदार, जुरती, जुरा 
वेळ थॉट; हिंमतदार . 

जुरबगार [ अ० जूरुछ फिकारऱ्न्तीक्ष्ण, वोच- 
गारी; अ्लांच्या तरवारांचें हें विशेषण ] वि० 
ताहूणधारेची ( तरवार ); मोहरमच्या भुसल्मानी 
उत्सवांत डोल्या पुढें चालविली जाते ती( तरवार). 
क गारी वि०्अक्कडवाज, कुरेंबाज (शिपायी 

० क 
ह... अ [ फा० ] पु० १ जुलाब करणारें 

*२ ह्या ओषभानें झालेला जुलाव किं०ढाळ, 

शळूप ) लूप [ फा० जलफ ]न० १ डोकीं- 
वराळ केशांचा झुबका ( मुलांच्या डोकयावर 
० कानशिलांवर राखतात तो ). २ केशांचा 
झुबका, 

सुळूम [ अ० जुल्म्‌ ] पु०१ जोर;जवरदस्ती; 
सल्ती,२राजानें रयतेवर चालविलेला अन्याय किं० 
केहूर, २ आतेशयपणा; अतिरेक; उ० पावसाने 
आज नुढूम केला आहे;3० ह्या पोरानें रडण्याची 
जुलूम केला.&जुलमाचा रामराम पु०निरुपायानें 
[क०नाषुशीने पथकरलेली गोष्ट;दुसऱ्याच्या भीर्तानें 
केलेली गोष्ट; केवळ बलात्कारामुळे करावें लागलेले 
काहा काम.जुलमांने क्रि०वि०अलन्त नाघुशीनें; 
३० मी मोठ्या जुल्मानें एरंडेल प्यालो. लुळमा- 


७४७ 


जुळणे 


जुलपी क्रि० वि० २ दुसऱ्याच्या प्ख्तीमुळें. 
२ नाइलाज म्हणून, ३ भारी कष्टाने. जुलमी 
वि० अन्यायी, पक्षपाती, करडा ( अमल्दार ). 
ञुलूमपातकशाहा स्त्रा० १ पराकाष्टेच्या जुल्माची 
शासतपद्धात (राजाची किंठ्य्याच्या अधिकाऱ्याची) 
२ करडा अमल. ३ दुसऱ्यावर लादलेला आपली 
इच्छा; दुसऱ्यावर. चालविलेली सख्ती. जुलूम- 
बाजार पु० ठराविक दिवताहून अन्य दिवशां 
राजानं किं कोणा बड्या माणसानें भरावयालां 
लाविलेला बाजार . 

जुलूष,जुलूष सन्न मागें ' जळू, ' “ जलूष- 
सन्न * पहा. 

जुंव [ म० ज॑_] न०गाडी, नांगर, ३० चे जू 
( बेलाच्या मानेवर ठेविला जातो तो दांडा ). 

जुवळ [ सं० युगल ] न० एका गभभांशयांत 
एकावेळी उत्पन्न झालेलों जा दोंन मुलें ती जोडीनें 
किं० तीं प्रथ्यक्र. 

जुंवळा [ म० जुवळ ] वि० १ एका गर्भा- 
शयापासून होणारी जों दोन मुलं त्यांपैको एक, 
२एका देठावर होणाऱ्या दोन फळांपैको एक. 

जुंवंळी [ म० जवळ ] स्त्री दोन सजा- 
ताय वस्तूची जोडी, 

जुवा [ सं० युन्जोडणें ] पु० सांबा; सांधे . 

जुंवा पु० नर्दातील किं० खाडोतील बेट. 

जुवा [ हिं० ] पु० जुगार. & जुवेबाज पु० 
जुगाराचें व्यसन असलेला , जुवेब्राजी स्री जुगा- 
रीच व्यसन. 

जुंवाड, जुंवाडी [ म० जू] स्री० लहान- 
सें जू.२ नांगर ओंढावयाताठों बैलांच्या जुंपलेल्या 
ज्या जोड्या त्यांतील आघाडीची जोडी. 

जुवारी [ हिं० ] स्त्री० जोंधळा हें धान्य. 

जुंवाली [ म० जू ] स्त्री० बैलाचा गळा 
जुंवार्शी जोडावायाचा पट्टा. ह 

जुवें न० नर्दांतील किं० खाडोतील बेट, 

जुळणी [ म० जुळणें ] खी० १ जुळण्याची 
क्रिया. २ मेळ; परस्परांचा अविरांध; संवादाचा 
स्थिति. 

लुळणें [ सं० युगल ] अ० करि० एकत्र होणे; 
एकास दुसरा भेटणे; मिळगे, स० क्रि० कांही 


*५_ 
जुळा ७०८ जठा 
एका विशिष्ट कमाने पदाथ मांडणे, ठेवणें, किं० जॅभण न०, जंभा स्त्री८ [ ल॑० जंभऱ्जांमडई 
एकत्र आगणें दण ] 2 जांभई क० जांभई देणे, २ उघडणे, 


जुळा [ खं० युगल ] पु? 2 एकावेळी जन्म- 
ल्ला जा दान मुल त्यांपॅका एक. २ एका देठावर 
आल्ल्या दोन फळांपैका एक; उ८ जुळा आंबा, 
जञुळ कळ, इ० 

जुळा [म० जुळणे ] स्त्री> 2 अनेक सजार्ताय 
पदार्थांचा केलेला किं० जुळीवळल्ला राशि किं० 
गठ्ठा किं० जुडगा, वांगडया जोडीन, २ 
कोणत्याही सजातीय वस्तूंची जोडी, ४ समई, 
लावगदिवा, पणती, इच्या वातेर्‍्यांत घातलेल्या 
दोंन वातोंची जोडी 

जुळें [ सं ० युगल ] न० 2 आवळीजांवळी 
दोन सुळे. २ अश्या दोन मुलांपैकी एक. २ आंबा, 
केळे, इ०फळांची एका देठावर आलेली जोडी. 

[ खं० युग ] न० ८ नांबर, गाडा, ३० 

।॥ढणाऱ्या वेळांच्या मानेवर ठेविलळला असतो तो 
दाड[, २ कोणत्याही कामाची जतावदार| 

ज्ञ न० नडत किं खाडीतील ब्रेट, 

जूग [ स वुग्म ] न० 2 दोन तान संञञा- 
ताय पदार्थ कि० समानशील माणते यांची जळण 
1क८ [मळणी किं० एकत्र स्थिति. २ तोंगट्याच्या 
खळात एका घरांत बसलेल्या सोंगट्या समुचयानें 
२ टोळ कांह विशिष्ट उद्देशान एकत्र जम- 
छेडा. माणते ससुच्चयाने. ४ युग, कृत, त्रेता, 
द्वापार, आण काले, अश्शी जी चार य॒गें तो 
प्रत्यक,-विशपत: कलियुग 

जूट [ ल यूथ ] स्त्री० १ एकोपा; एकमत्य 


२ दोन 


मलाफ, २ संस्था; कांहा रवा 
जुळलेला माणसे समुच्चयानें. मागें जंगजूट, ? 


: जंगजोड ? पहा, 
जून [ म जुना ] वि० १ ज्याचा कोवळे 
पणा नष्ट झाला आहे असें; निवर 1० परिपक्व 
झालड (फळ); २ निढांवलेला ,अनुभाविक ( चांगल्या 
कामांत [क० वाईट क्रमांत ) 
जूम मार्गे ' जुमान ? 
जूळ [ खं० युगल ] न० मागें * जुळें ? पहा 
जूळ [ म० जुळ्णें ] स्त्री०« दान वेल, रेडे डु 
त्य उका जुवाशी केलेली जुळणी किं० जुपणी 
॥%० घालणें ) 


> कावांसाठा 


विचकणे , वासणे 
जभ्रण [ स० जंभ>जांभ 
नद्रा, आलस्थ,, ३० कारणांना तोंड 
। श्वास सोडणे. 
जे उभयान्वयी अ० का; असा कौ; उठ त्या 
, पत्रांत मजकूर असा जे ( किं० ऐसा जे ). [ सर 
६ जव 'चा अपभ्रंश ] अरे ! अहो ! उ० जे देवा ! 


णें ] अ० क्रे० 
उघडून दीव 


। जे बाविंद ! . 
। जे सवनास “जो? याच पुलाचे अ० व०; 
। जे न०; जीसख्री०; याचेपुढ 'कां' हा शब्द. 
. शोभेसाठो कवाकधी धाडतात; उ० जवा लॅक 


वसली नवति पैं 

।  जञेगा पु० पुरुपाचे एक शिरोभपण 

जेंगट न० मागें ' जंगट ? पहा १ 
ननेजाळ [ हिं० ] स्वी ० लांव नळाची फिर" 


कार्या तोफ, ही. मोठ्या बंदुर्कासारखी असत 
तिला लाकडाचे दोन पाय असतात. &जेजाल 


वबरदार पु० ही तोफ उडविण्याच्य़ा कामावरचा 
शिपार्यी. [ एक रागिर्णा. 
जेजावंती, जेजेवंती, जय जयवंती स्री 
जजाळ पु० ' जंजाळ रप 
जेजे स्त्री० कष्ट, त्रास, यातायात ( कर; 
द्ण पडण मास -[॥] ) 
जेजंवंता स्त्रः० एक पुष्पवछी 
जेठणे स० क्रि2आवडून घटट बांधणें. &जेहून 
बांधणे, जेठन घरणं वट्ट बांवणे, घट्ट धरण व 
जठवड, जेठोडी [ सं ० ज्येठ | पु० ज्येष्ट, 
महिना. & जेठोडी वि ० ज्येप्ठाच्या महिन्यात 


(-पाऊस ) वळ 
जेठा पु० जमीनीवर ढुंगण टेकून ह भोवती 
करून आण पाठ आणि गुडधे या” करतात 


उपरण इ८वांधून जे आरामाचे तं 
. तें ( जेठा मारणे ).&जेठा मारून बस 
1 न करतां रिकामपणांत काळ धालांवर 
/_ जेठी पु० वसन रंगवावयासाठी करतीत 
| कुसुब्याचा रंग 
:_ जेठी [ संन्ज्येष्ट ] पु० मळ; कुस्या 
। ण्याचा धंदा करणारा, & जगजेढी पु० पर 


उद्याग- 


मेश्वर - 


जठोडी 


७४९, 


जेठोडी न ज्येष्ठाच्या माहिन्यांत पडणारा पाऊस, । 
जेतव्य़ [ सं० ] वि० जिंकावयाचा; जिंका- 


वयास योग्य, 

जता [ सं० जेत ] पु० जिंकणारा; जयशाली 

जेतुला वि० जितका, जवढा ( कावेतंत ) 

ञञतत्व [ सं० ] न जिंकण्याचा युण,सामथ्ये, 
1के० ताकद; जिंकण्याचें श्रेय 

जेथ [ म जेथें ] क्रि वि० जेथे; ज्या 
स्थळा. छजेथचा, जेथला, जेथील वि० ज्या 
ठकाणचा. जेथवर,जेथपावता, जेथवरा 1० 
व० 2 ज्या ठिकाणापर्यंत, २ ज्या अवर्षापयंत 
जथून, जेथोन क्रि० वि० ज्या स्थळापासून के० 
समयापासून. 

जेथे क्रिठवि० ज्या व्यळा, &जेथे तो खातो 
तथ हगतो ता कृतघ्च आहे. जेथें कोठे क्रि० 
1वे० ज्या कोणत्याही ठिकाणीं; उ० रामभाऊ जथं 
काठ तुला दिसेल तेथून त्याला धरून आण. जेथे 
तथ कि० वि सर्व ठिकाणी 

जधवां क्रि० वि० जेव्हा; ज्या काळीं; ज्या 
समया ( कावेतेंत ) 

जन न मेंढा, वकरा, इ०्चे केशांस खळ 


हाबून ते केश चेपून करतात तें वत्न; वुरणूत.& | 


जनाच्या पद्रास गांठ देऊं पाहाणें कांहो अशक्य 
'क० [त्रिकट गोष्ट करावयाला सरसावणें..जनबु्ि 
सख््था०अगदी कमी प्रतीची वुद्धि; मठठूपणा, वि० मठ्ठ 
डकयाचा माणूस 

जपाळ [ सं० जञेपाल ] पु० एक ओषधी वन- 
स्पाते; हिची बी रेच करण्याच्या कामी योज- 
तात.&जेपाळा'ची मात्रा आणि वैकुंठाची यात्रा 
भालाम इलाजाचा भयंकर परिणाम होतो 

जेमतेम ,जेमंत्येम [ हिं० जयून तयून ] फ्रि 
वि० मोठ्या कष्टानें ० प्रयासाने; कसें तरा 
उ० एक रुपायाचे तूप आम्हाला जेमतेम दोन 
॥दवस पुरते 


जय [ सं० ] वि० जिंकावयाचा 
वयास योग्य; जिकतां येईल असा 

जेर [ फा० जेर खाला ] वि० १ खालचा 
खालच्या दजाचा [कंठ योग्यतेचा. २ जर्जर, 
वंजार, त्रस्त, पीडित ( होणें ); उ० तो पडशाने 
( खाकल्याने, ३० ) भारी जेर. झाला आहे 


जेंका- 


व २ 
जवणा 


& जेरीस येणे त्रस्त हाणे, पीडित हाणें. जेरकडी 
स्त्री: लगामाचा कडी. जेर जबर, जेर जबरी 
स्त्री डाव्या अंगाचा जवर आणि उजव्या अंगाचा 
जेर अशा संकतानें जो गंजिफांचा डाव खेळतात 
तो. ज़ेरजबरी स्त्री जुलूम. जेरदस्त वि० 2 
खालच्या प्रतींचा किं० द्जांचा किं० योग्यतेचा. 
२ गंजिफांच्या खळांतील एक पारिभाषिक शब्द. 
जेरदस्ती स्त्री ०2अनाथपणाची स्थात:विपन्न दशा. 
२गंजिफांच्या खेळांत जरदस्तासंवंधी जी तल्फ ती. 
जेरबंद पु० घोड्याला तोंड वर करता येऊं 
नये म्हणून बांधलेला पट्टा किं० दारी; घोड्याच्या 
सरोसरांत ओवून पुढच्या दोन पायांच्या मधून 
तंगास वांधतात तो पट्टा कि० ती दोरी. जेन 
निघ संबंधी ते निघे जेरबंदी लोन्य उपायांना जें 
काम होत नाहीं तं जेरबंद मारून करून घ्यावें 
लागतें. घोडा जेरबंदी आणि मनुष्य संबंधी 
ओळखावा जेखंद आवळतांना घोड्याचे सामर्थ्य 
कळून येतें आणि सहवास घडला असतां मन- 
ध्याचा स्वभाव कळून येतो. एखाद्यावर जेरबंद 
उडविणे ( किं० ओढणं ) त्याला जेरबंदाने 
मारणें. 

जेवढा दि० जितका; जितका मोठा; [तितका 
पुष्कळ; ज्या पारेमाणाचा .७ जेवढा तेवढ वि० 
प्रत्येक; उ० येथें जेवटा पहावा तेवढा खार्दांच्या 
पोशाखांत दिसतो 

जेवण [ सं० जेमन ] न० खाद्य पदार्थ समु- 
चयाने किं० ते खाण्याची क्रिया; भोजन ( जेवण 
करणें ). & जेवणखाण, जेवणें खाणें न० जेवणें 
आणि त्यानंतरच्या गोष्टी समुच्चयाने; ननेवणाबिवण; 
उ० माझें जेवणखाण आटोपावयाला आणखी एक 
तास लागेल, जवणवत न ० जेवावयाच्या उपयोगी 
जें केळ इ० चें पान तें; उ० आपल्या केळीची एक 
मोठी डांग आण म्हणजे त्यांत पांच जेवणवतें 
हातांल (किं पडतींल ). जवेणवांर पु० ज्या 
दिवशी भोजनाला निषेध सांगितला नाहां. तो 
दिवत. जेवणावळ स्त्री० ९ मेजवानी. २ जेवणा- 
बद्दलचा खर्च. ३ खाणावळ; पैसे घेऊन जेवावयाला 
घालावयाचें धर. 


जञवणी [ स० जेवगें ] स्त्री १ शरीराचे 


जेवणं 


4 
१७५० 


जेहपर्टी 


मुखरूपा जे द्वार ते; मुख. २ सुखाचे उजव्या 
टोकापासून डाव्या टोकापर्यंतचें अंतर; जिवणी;उ० 
रामभाऊर्चा जेवणी ( किं जिवणी ) कितीतरी 
माठी आहे हो ! ह्या कानापासून त्या काना- 
पर्यंत ! ३ धान्य मळणाऱ्या मजुरांना मजरी 
म्हणून जें धान्य द्यावें लागतें तें. 


' दुसऱ्याच्या तोंडाने जेवणे कोणी समर्थ बोलेल' 


जेवणें [ स॑० जेमन ] अ० क्रि २ भात, । 


वरण, भाजी, भाकर्रा, ३० खाये, आणि कढी, 
आंबटवरण, इ० पेये, यांचें ठराविक वेळीं शरीर- 
पोषणार्य सेवन करणें. २ कृतकमार्चि फळ 
उपभोगणें करें अनुभविणें. टीप-ह्या क्रिया- 
पद्राचा भूतकाळी कर्तरिप्रयोग होतो; 


मी भात जेवलो. & जवता गण पु० केवळ | 


जेवावयाच्या कामाचा जो मन॒ध्य तो;: उ० केशव 
हा केवळ जेवता गण आहे, तो काडीमात्र कामाला 
येत नाहौ. जेवीन तर तुपाशी, नाहीतर 
उपाशी; नेसेन तर शालू नाहीं तर नागवी 
( राहीन ) मला माझ्या मनाजोगा वस्तु द्या,तशी 
देणार नसलां तर मला मुळींच कांहींच नको! हट्टी 


मनुष्याचें हें वर्णन आहे.रांधावें तसें जेवावे करावे | 


तसें भरावें आपण जें कांहीं चांगलें [्के० वाईट 
कृत्य करूं त्याचें चांगलें ० वाईट फळ भोगाव- 
यास आपण तयार अतलें पाहिजे; कृतकरमांचें फळ 
टाळणें शक्‍य नाहीं. जेवता ठाव टाकून उठणें 
अर्ध्या जेवणांतून उठणें ( विटाळ झाल्यामुळें किं० 
कांहीं जरूरीचा प्रलंग उद्भवल्यामुळें ). मुलाला 
जेवू घालणें मुलाला भरविगें ( त्याला आपल्या 
हातानें जेवतां येत नाहीं म्हणून ). एकाद्याला 
जेवूं घाळणें एकाद्या अनाथाला आपल्या पदरचे 
अन्न देऊन पोसणें; त्याचा सांभाळ: करणें. जेवून 
सेवा गोड जेवण झाल्यावर कांहीं काम करावयाला 
उत्साह वाटतो. दोहींकहून जेवणे वादी आणि 
प्रतिवादी अशा दोन्ही पक्षांकडून पैसे घेणें; एका 
पक्षाकडून राजरोस आणि दुसऱ्या पक्षाकडून 
चोरट्या रीर्तानें पैसे घेऊन एक पक्ष आहे लाहून 
कमी'बळकट भातवून आणि दुसरा पक्ष फारसा 
अशक्त नाहीं असें न्यायधीशाला भासवून दोन्ही 
पक्षांचे थोडथोडें हित करणें. उलट सुलट पक्षाचे 
वकील एकान्तांत बसून दोन्ही बाजूंचे सुदे कते 
माडाबे, कसे लंगडे पाडावे, इ० गोष्टी ठरवितात . 


उ०ठ | 


कें० सुचर्वाल त्याप्रमाणें बोलणे ( समथांला दुख- 
विण्याचें धेय नसल्यामुळें [० त्याच्या पासून 
कांहीं स्वार्थ साधण्यासाठी लाळघोटे लोक असें 
करतात ).एकाद्याच्या बारशशास जेवणे त्याच्या, 
पेक्षां वयानें ० अनुभवानें किं० अकलेनें वरचढ 
असणे, मूल जन्मल्यावर वारात्या दिवशीं इ्ट- 
मित्रांना बोलावून जें भोजन करतात त्याला'वारसें? 
म्हणतात. ह्याच अर्थी * मी तुझ्या वारशाच्या 
घुगऱ्या खाल्ल्या आहेत २ ह्या संप्रदायाचा उपयोग 
केला जातो. घुगऱ्या म्ह० हरभर्‍याची उसळ ,- 
ञ्ञी बारशास करावी लागते. 

जवणें [ सं० जेमन ] न० देऊळ इ० स्थटी 
कांहीं प्रसंगाने क० विधीने केलेलें भोजन, 

जेवा [ म० जेवण ] पु० १ जेवण; भोजन? 
उ० आजचा जेवा तर वाहेर पढला, उद्याची बाह 
उद्या ! २ सरकारी शिपार्यी सरकारी कामानिर्मित 
आला असतां त्याला जो शिथा किं० जेवश देतात 
तें. ३ कोणाही माणसाला भोजनार्थ दिलेला तांदूळ 
पीठ, इ०्चा शिधा. 

जेवी [ सं० यथा ] क्रि> वि० 
ज्या रीतीनें. & जेवीं तेवी (वि० जसें असेल 
तसें; कसें आहे आणि काय आहे. ह्याचा विचार 
न करतां जें भोगास आलें असेल ते; ३० 
सासूचे जेंबी तेंबी सोसावे. क्रि» वि० १ 
त्याही प्रकारें. २ मोठ्या कष्टानें किं० प्रवा 
कसेंबसें , 

जेब्या [ म० जेवणें ] पु० दुसऱ्य 

जेव्हां [० वि० १ ज्या काळी, ज्य स 
२ ज्या अर्थी. & जेव्हां कधीं क्रिव* ] 


कोण 


क्षी 


कोणत्याही काळी किं० समयीं; उ० क, 
] काळी किं० समयीं; डपाठवूतरध 


तो तुम्हांला भेटेल तेव्हां त्याला मजकई 
जेव्हां तेंव्हा क्रि> वि० वारंवार; णत्याही 
वेळां; नेहमी. जेव्हां केव्हां फ्रि2वे० (..' दमर्यी. 
काळीं किं० समर्यीं,२ ज्या ज्या वेळी ल 
जेष्ट, जेष्ठमध, जेष्ठवड इ० ' ञ्येश 
मध, ? ' ज्येष्ठवड ? इ०पहा. 
जेह स्त्री ० मागें * जई ? पहा. 
जेहपटी, जेहेपटी स्त्री० वेणी , 


१ जेष्ट 


अंबाडा? 


ज्याप्रमाणें. 


साने. 
[ जेवणें उकळणारा- 
ऱ्याच्या धर्रची 


वॅन्दार्डी; . 


इ्०ः 


कहर... 


ऱ् 
जे 


तून सुटून मोकळी पडलेली 
झिपरी . 

>> >. /> म्ह... & च 
जने, ज्ञ क्रि वि० जेव्हां, ज्या काळा.उ०अ० 
जर, ज्या पक्षा ,ज्या अर्थी. 

ज़ स्त्री० मागें 


केशांची वट; झिपटी; 


ज़ स्त्री० मागे ५ जई * पदा. 

जञेत्र [ स॑० ] वि० जिंकणारा; जयशील..न० 
१ विजय. २ श्रेष्ठत्व. 
जन सं० ] पु० १ जिनधमा. २ वुद्धधमीं. 
वर >> 3३ >_ > >: जं 
जनचन, जेनलेन, जेनमन माग ६ जइंन 
चईंन 'पहा . 

.ज्ञेंपाळ पु० मागें ' जेपाळ ? १हा . 

जयत वि ० सर्वे साधनतामर्य़ानें पूर्ण; सरव 
शस्रात्रांनीं युक्त; अगदीं तयार किं० सिड; परिपूर्ण. 

जसा वि० जता ( कवितेत ). 


जो [ सं० यः ] पु० पुलिंगी तंवंधी सर्वनाम . 


जो क्रि० [वि० १ ज्या काळापर्यंत किं० 
समयापर्यंत , २ ज्या अवधींत; ज्या काळी, 
जोकड, जोखड [ सं० युग; म० जू] न० 
१२ जू. २ उसाच्या चरकाच्या नवरा नांवाच्या 
लाकडाला काटकोनांत बसविलेला दांडा,-जो बैल 
किं० माणूस वाटोळ्या गतीनें चाळून रेटतो ० 
ओढतो, 
/. जोख [म० जोखणें ] न० १ मापणें, मोजणें, 
1० वजन करणें हदी क्रिया, किं० ह्या क्रियेने 
निघालेली मोजदाद किं० ही क्रिया करण्याचा 
थोंडा, इ०, २ माप, परिमाण, लांबी रंदी, ३०; 
३० पायाचें जोख घेतल्यावांचून जोडे कते कई 
जोखणे स० क्रि० १ तराजूंच्या एका पार. 
ब्यांत जोखें घाळून दुसऱ्या पारड्यांत कांहीं पदार्थ 
घालून त्याचें वजन ठरविणे. २ पदारथार्चिं स्वरूप 
जाणून घेणें किं० त्याच्या युणधमांदिकां्चे ज्ञान 
पच घेणें; उ० तुझें क्तृंत्व त्याणें जोखलें आहे. 
अ० फ्रि० लाभप्राप्ति होणें; फायदा होणें; उ० 
हा कज्जा भांडून तुला काय जोखतें ? म्ह० तुझा 
काय फायदा होणार १ &जोखमाप न० वजनाचें 
पारमाण; ज्याच्या तुलनेने पदाथीविशेषाचें वजन 
ह यंजताते ठरविण्यांत येतें तो धोंडा ३३० . 
जाखमी [ फा० जोखम; म० जोखीम ] 20 
ज्यांत जोखीम कि० धोका आहे असें ( काम, 
कारभार, प्रसंग ), 


७५१ 


1“ ॅफॅॅलॅशॉशश्शिशणणॉ 


| 


जोगवणें 


जोखी [ म० जोख ] वि० वजनी; वजनाने 
ठरलेले. 

जोखी स्त्री० तणकाडी. 

जोखीण स्त्री० जळवा लावप्याचा धंदा कर- 
णारी खत्री. 

जोखीम, जोखम [ हिं० जोखम्‌ ] स्री ० १ 
धोका, भय, संकट. २ धोवयाचें किं० धाडताचें 
काम, ३ घोक्यांत घातलेली 1$० पणास लावि- 
लेली वस्तु. ४ कांहीं व्यवहारांत आलेली वूड [्के० 
तूट, ५ माणसाला धोक्‍्यांत घालणारा पदार्थ कि० 
व्यवहार , । 

जोग [ स॑० योग ] पु० संसारत्याग करून 
आणि इंद्रिथदमन करून स्वीकारलेली स्थाते; 
वेराग्य, &जोग भरणे १ मुरळीची टोपली खाद 
पदार्थांनी भरणे, २ मुरळी होणें. 

जोगडा [ म० जोगी ]पु० जोगी (तुच्छतेने) - 
९जोगड्याचें भात न०. एका विशिष्ट जातीचे 
भात. 

जोगता, जोगा [सं० योग्य] वि० बेताचा; 
अनुरूप; योग्य; लायख. 

ञोगतिंणी, जोगतीण स्थी० जोगव्याची 
भेक्षा मागणारी री. पुढें * जोगवा ? पहा. 

जोगस्मा [ म० जोगी--का० अम्मा ] पु० 
जिच्या डोकींचे केश न विंचरलेळे असून विस्तकट- 
लेळे आहेत अशी मुलगी. 

जोगलणें [ म० योगन्जुळणी ्के० टेका ] 
स० क्रि» अशक्त ्किं० आजारी माणसाला 
चालतांना हाताचा टेका देऊन संभाळणे, 

जोगली स्त्री मातीचा लहान परळ. 

जोगवण, जोगवणी, जोगवणूक जोगा- 
वण, जोगावणी, जोगावणूक स्थरी० १ 
२ आहेः जी सामय्री तिच्यावर सध्याची नड 
भागविणे किं० सध्या पुरते काम भागविणे; निर्वाह. 
२ कामांत टंगळमंगळ; चुकारपणा; रेटारेटी. ३ 
पदाभाची काळजी पूर्वेक निगा राखणे. 

जोगवणे, जोगावणें अ० क्रेट १ कांहीं 
काम करण्यांत टंगळमंगळ करणें किं० उगाच 
कालक्षेप करगे. २ साधारणपणें चालणे किं० 
भागणे; उ० वषोला हजार रुपये मिळाले म्हणजे. 
आमचा संतार कसा. तरी जोगावतो. ३ पोटभर 


् 


जोगवा 
खावयाला मिळून उदरपूर्ति होणें; उ० रानांत 
गवत झाल्यापाचून गार्या जोंगवून धर्रा येतात. ४ 
परिपुष्ट होणें( झाड, प्राणी ). ५ पुरे पडणें; पुरेसा 
असणे; उ० तांदूळ उद्याला ज़ोगवेल, 
जोगवा [ म० जोंगाई; सं० योगेश्वरी ] 
पु्देवाचे भक्त भिक्षा मागतात ती. &देगे बाई 
जोगवा म्हटल्याने कोणी देत नाहीं भात र्भात 
मागणी केल्यास काणी कांही देत नार्ही; दंइ- 
कैयाचा उपयोग केल्याशिवाय आपली मागर्णा 
कोणी पुरवीत नाही; दु्टार्ा सोम्य इडाजाचा 
कांहों उपयोग होत नाही, जोगवेकर पु० जागवा 
मागणारा भिक्षकर्रा . स्था ८जोंगवेकरराण, 
जोगविणे, जोगाविणें स०क्रे 2 काळजी- 


* पूर्वक जतन करणें रकि० राखणे (जनावर, इ० ). 


२ साधारणपणें म्हणजे फारशी काळजी न घेतां | 


वागविणें ( जनावर ३० ). 

जोगी [सं० यागी) पु० ८ गोतार्वा ; तेरा; 
योगा. २ एका जातीचा साप, ३ एक रागिणी, 
६&&जोगी असावरी स्त्री एक रागिणी. 

जोगीण [ म० योगी |] स्त्री» 2 योर्गा त्रा. 
२ जांग्याची वायको. ३ नाचणी नांवाच्या 
धान्याची एक जाति. 

जोगें न० एक प्रकारचे भात. 

जोगेटा पु० 2 जांगौ नांवाचा साप ( तुच्छ- 
तेनें ). २ जोंगी किं० योर्गा ( तुच्छतेने ). 


जोग्या पु० कुस्तीतील एक पेच (क्रि०भरणें), । 


जोजार पु० १ कुटुंब; कुटुंवाची संस्था, २ 
आश्रित, नोकरचाकर, इ० समुश्चयानें; परिवार; 
लवाजमा. ३ प्रपंचाची किं० कांही कारभाराची 
असह्य जवाबदारी; व्याप, &ज्याचा भार त्याला 
जोजार ज्याच्यावर प्रत्यक्ष जवावदारी असते 
त्यालाच तिचें दु:ख कळून येतें; इतरांना त्याची 
कांहीं जाणीव नसते. 

जोजारणें, जोजावणें [ म० जोजार ] अ० 
क्रि० कुटुंब इ० च्या जत्रावदार्रानें भारावलेले असणे. 

जोजारी [ म० जोजार ] वि० कुटूंब इ०्चौ 
जबावदारी ज्याचे शिरावर आहे असा. 
__जोजो अव्यय मुलाला निजावेतांना आया 
वारतात तो शब्द, स्त्री लहान मुलांची निद्रा 


करणे 


(कें). & जो जो करणें १ सुलाला गाणें 


त्र 
2 84 


जाड 


गाऊन निजावेगे. २ निजणें ( मुलासंवंधानें ). 

जीट, जोठ पु० जाड सुताचे कापसाचे वस्त. 
_ जोटी, जोठी, जोटोंव, जोठाव [ म० 
जोंट, जोठ ] वि जोट किं० जोंठ नांवाच्या 
वन्ब्नाचा कलला. 

जोठ पु० खांबाचा माथा आणि तुळई यांच्या 
मध्ये घातलेला जो लांकडाचा तुकडाःतो . 

जोड [ म० जोडणे ] पु० २ जे एकाच 
जाति दोन पदार्थ एकदम ल्यावयाचे किं० वाप- 
रावयांचे असतात त्यांचें युग्म; उ० वाकीांचा 
जोड; उ० पाटल्यांचा जोड; उ० समयांचा जोड, 
इ०. २ एकाद्या कार्यांत लागणाऱ्या सर्व पदार्थांचा 
समुच्चय कि० सेच. २ पुरवणीदाखल लाविलला 
तुकडा. ४ तंतुवाद्यांत मव्यमच्या दोन तारा, ५ 
संचित द्रव्य इ०. स्त्री» 2 लाभ, फायदा: उ८ 
तुम्ही उगाच भांडतां,त्यात जोड काय ?२ संयोग, 


। जुळर्णा, तांवा; उ० ह्या वेलाची त्या वेलाश्या जोड 


घाला, ३ संग्रहास्त ठेविळली कि मिळविलली 
मूल्यवान वस्तु; उ० विदयेतारखी जोड नाहो; उ० 
मी आपल्या पायांची जोड केली आहे म्ह० मी 


: आपली कृपा संपादिलली आहे; उ० जन्मास येऊन 


इंथ्ररचरणाची जोड करावी .४अनुरूपता; संवादाची 
स्थिति. ५ सलोष्या; मैत्री. वि० दोन किं अधिक 
पदार्थाच्या जुळणीनें किं० संयोगाने झालेले; 
संयुक्त; उ० जांडकेळें, जोडाक्षर, इ०. 8 
जोडगड्टे न० गव्हाची एक जात; खपल्यागहू. 
जोडगिरी वि० १ लाकडाला लाकूड, कि० दा 
डाला दगड जोडून केलेला पदार्थ ( खांव, ठुळई/ 
गाडीचा आंस, ३० ); उ० ह्याः गाडीचा ही ग 
जोडागेररा आहे, गाडोत फारसें ओझें भरू 
उ०आम्ही आपल्या धरावर जोडागिरी कौले धा 

आहेत (म्हएकावर एक दोन थर घातले आहेत; 
२ पदाथोला वळकटी येण्यासाठी त्यांच्या रक 
जो दुसरापदार्थ जवळ घातलेला, ठेविलेहा7 
जोडलेला असतो तो. जोडागेरी खा? णूस 
हैरिदास, इ०च्या मागे जो मदतः करणारा * ढी 
असतो तो,-री ओढणें ३० कामांसाठी रोर्डरग! 
एका बंदुकींत एकदम दोन गोळ्या घालतात 
जोडनाल पु० तालीमखान्यांतील एक ९ 


कढ 
जोडफळ न० जुळें फळ, जोडफळाचा सांधा छु 


जोडका 


७५३ 


जोत 


१ चांगले वाईट, सुखदुःख, पापपुण्य ,३० विरांधी 
युणांचें साहचर्य.२ दाट मैत्री ;जीवश्वकठश्व दोस्ती. 
जोडबंद पु. एका वंदांत पुरता लिहिला गेला 
नाहां असा मजकूर लिहावयाता ठा त्या बंदाला खाला 
चिकटवतात तो बंद. 

जोडका [ म० जोडणेंन्संपादन करणें ] वि० 
संपादन करणारा; कुटुंबांतील जो माणूस मेते 
मिळवितो तो. & जोडका पूत, जोडका राम 
[ म० पूतऱ्पुत्र, मुलगा ] पु० १ पैसा मिळ- 


सवेणारा कुट्वांतील पुत्र, २ सरकारांत चाहाड्या । 


तो. 


सांगून चरितार्थ चालवितो 
_ जे.डणी [ म जोडणें ] स्थी० १ दोन पदार्थ 
जोडणें कि ते जोडण्याची क्रिया, २ दोन 
पदाथांचा सांधा . 
जोडणे [ सं० जडून्सांवणें, जोडणें ] स० 
य० ९ एका: पदार्थांच्या शेजारा दुसरा पदार्थ 
ठेवणें, मांडणे, चिकटावणें, ० सांवणें. २ पदा- 
थांचे विस्कळित झालेले अवयव पुन्हा शिस्तवार 
जुळावेणें, 3 पुरवणी म्हणून एका पदार्थोला दुसरा 
पदाथ हावगें किं० चिकटावगें. ४ दोन पदार्थाची 
घुळ्ना करावयासाठीं ते दोन्ही शेजारा ठेवणें 
र्के० मांडगे, ५ ( बेळ, धोडा, इ० जनावर ) 
गाडोला कि नांगराला जुंपणे. ६ एकाथया विशिष्ट 
कामावर किं० नोकरीवर (कोणेकाला) स्थापित 
करणें,७संपादणें;उ० पुण्य जोडणें, पाप जोडणें,कहीतिं 
जोडणे ? ३०. ८ घडवून आणणें. अ० क्रि० प्राप्त 
शग; मिळणे; पद्रांत पडणें. [ पहा. 
__ जोडला [ मे जोडणें ] वि० मागें 'जोडका' 
___ जोडता राम, जोडता रावजी मागें ' जोडका 
धूत. पहा, 
जोडव [स० जोडणें]न० ९ जोडण्याची क्रिया. 
२ जं जोडले तें. 
जोडपें [ म० जोडणें ] न० १. पतिपत्नी. २ 
नेवरापुल्या आणि नवरीसुलगी. ३ मुल्गा 
भष सुलग अशीं आवळा जावळी मुलें. 
जोडवे न० हाताच्या [किं० पायाच्या बोटांत 
 टालावयाचें तोन्याचें कि० चांदाचें एक भूषण- 


€. 


॥वेशष, 


जाडा [ म० जोडगें ] पु० १ चालतांना 
पायांत धालावयाला चर्मांचा बनावेलेला. पदार्थ; 
ड्ट 


कांडी विशिष्ट आकाराचें पादत्राण,२ दोन जोडीने 
वापरावयाच्या किं० ल्यावयाच्या वस्तु ( धोतर 
आणि उपरणें, एक नेसताववांचें आगे एक अंगावर 
व्याववांचे अशो दोन धोतरें,इ० ). ३नवरा 
सुल्गा आणि नवरी मुलगी हें युंग्मं किं ० जोडपे. 
४ दोन पायांत धालावयाचे जे जोडे त्यांपैकी 
एक एक व्यक्तिशः, टीव-जोडा शब्द एकवचनांत 
दोन्ही पायांतीळ दोन्ही पादत्राणांना लावतात किं० 
एकाएकाला व्याक्तेशाः लावतात, ५ पांच जानवी 
ससुच्चयाने,६ बरोबरीची किं० सारखी वस्तु: उ० 
त्याच्या फर्जातीतत जोडा नाहीं ( म्ह पारावार 
नाहो ). & कोणाचा जोडा ( किं० पायपोस ) 
कोणाच्या पायांत नसणे अंदाधुर्दांची स्थिति 
असणें. जोडे. फाडणें कांहीं एका कामासाठी 
अनेक हेल्पाटे घालणें [० एकसारखे हिंडत असणे 
किं०अनेक ठिकाणीं जाणें;उ०आज सह महिने मीं 
जोडे फाडतो आहे पण मुलीला स्थळ मिळत नाहो. 
उ- मी तलाठीच्या नोकरीसाठी आज दोन महिने 
नोडे फाडतों आहे. 

जोडी स्वी” ? सजातीय अश्या दोन वस्तु: 
युग्म. २ मुख्य कारागीर आण त्याचा मदतर्नात 
अशीं दोन माणसें. ३ गवई आणि त्याची रा 
ओढणारा; हरिदास आणि त्याच्या मागचा पदांची 
सुरवात करून देणारा. ४ दोन माणसांचा किं० 
पदारथींचा अनुरूप संयोग. ५ एकदम पेलाव- 
याचे दोन मुद्दल. ६ भन; लाभ; संग्रह. ७ 
आपल्या मते मूल्यवान अशी वस्तू. ८ जुडी; 
इनाम जमीन. भागें * जुडी ? पहा. & जोडीचा 
वि० अनुरूप. 

जोडें [ म० जोडणें ] न० १ नवरानवरी 
ह्यांचे जोडपें, २ दोन नारळ. २ बोटांत शोभेसाठी 
घालतात तें जोडवे. मागे “ नोढंवें ? पहा. 

जोत [ सं० युति ] न० नांगर ओढणारे जे 
दोन वैल क० रेडे ते ।० ते आणि त्यांना ओढा- 
वयाचा नांगर. & पुढील जोत तसे सार्गाल 
जोत नेत्याची हिंमत असेल त्या प्रमाणांत अनुया- 
यांची हिंमत असते. 

जोत, ञ्यात [सं० ज्योतिसूनन्तेज ) प्रकाश ] 
स्ौी० १ दिव्याची ज्वाळा, २ रत्नाचे तेज, ३ 
तकाकी, तजेला, ४ शत्त्राचें पाणी, ५ अवसान, 


क 8 
जातबा 


७५४ 


जोर 


हिम 


वीर्य, हिंमत, जोर, सत्त्वसपणा. ६ मोठ्या 
दर्जाचा माणूस, ७ अवसानाचा किं० हिंमतदार 
माणूस, ८ तेजस्वी किं० प्रखर देवस्थान किं० देव. 
/_ जोतिबा पु०,जोतिलिंग न०[ सं० ज्याते- 
ल्िः म जोती--वा ( बहुमानाथक प्रत्यय ) ] 
शकराचं स्थान, [ ह्याची भेत. 
जोते न० २ ग्रह्दिकांचा चोथरा., २ कट- 
जोते [ सं० योक्त्रस्न्जुंपणी, कासरा ] न० 
८ बेलाचा गळा जोकडाशशी वांधावयाचा पट्टा 
० दोरी, 
जो तो [ म० जो--तो ] पु० प्रत्येक माणूस. 
जी ती स्था० प्रत्येक स्री. जे त॑न० प्रत्येक 
वस्तु. & ज्याला त्याला प्रत्येकाला ज्यांत त्यांत 
प्रत्येक कामांत ,प्रकरणांत, कारभारांत ,किं०गोष्टींत , 
ज्यानें त्याने प्रत्येकाने.जो उठला तो प्रत्येक माणू- 
स.जो पाडवा ता जो जो माणूत दुृर्शत पडतो तो 
तो. ज्याचा तो १ एक एकटा. २ प्रत्येक माणूत .३ 
विशिष्ट माणूस. ४ दुसर्‍याच्या मदर्तावर अवलंबून 
न राहणारा. ज्याला त्याला प्रत्येकाला; तर्वाना; 
ज्याला योग्य किं० जरूर असेल त्याला; स्वत:- 
संबंधाने जरूर तो किं जरूर तितका. ज्याचें 
नांव तं १ अगर्दा; बिलकूल; मुर्ळांच; ( अकरण- 
रूपी प्रयोग ); उ० मी त्या मारवाडयाचीं परो- 
परीनें आजंवे केलीं पण तों ज्याचें नांव तें वळेना . 
२ अत्यन्त उत्कृष्ठ किं० उत्कृष्ट रीर्तानें; उ० माझें 
चित्र असें ताधलं आहे का ज्याचें नांव तें ] टीप- 
वर्राल सव वाकप्रचार लिंगवचनभेदानें योजतां 


येतात. 
जोत्या [ म० नोत ] पु० नांगराचे जोत 


धरणारा किं० नांगर चालविण रा. 

जोंधळा पु० एक धान्यावेशेष, जोंधळ्याच्या 
अनेक जाते आहेत. [ अंगाचा . 

जोधा [ सं० योध ] वि० धष्टपुष्ट; मजवूत 

जोप, जोपें न० गाय किं ०्म्हेस ह्यांचे वासरू, 

जोपणें स० क्रि० खाऊं पिऊ घालून पोसणे, 
रक्षिणें, किं० संभाळणे. 

जोपर्यंत, जोंपावेतो क्रि वि० १ ज्या 
काढापंयत किं० समयापर्यंत, २ जितक्या भवर्धांत . 
":जोपारणें, जापारणें अ० क्रि० उलट उत्तर 
के करच बोलणें. स० क्रि त्याज्य करणें 


जोपावणें, जोपासणे स० 'क्रि> काळजी- 
पूवक रक्षिणे, किं० संभाळणे, ।० वागाविणे' 
( मनुष्य, प्राणी, वस्तु, इ०्ना ). 

व जोपाश्ीीर (-ल ), जोपा, जोपासना, 
जोपासणी स्त्री» काळर्जापूर्वक केलेलें रक्षण 
( मनुष्य, पंशु, पदार्थ, ४० चें ). 

जोबडा पु १ गवताचा झुधका. २ गवत 
इ० ची कशीबशी बांधलेली जुडी; युंडी. ३ अश्ली 
गवताची जुडी शेताला [कॅ० फळझाडाला तर- 
कारच्या हुकुमाने बांधलेली असते ती ,-शेताचें 
पीक किं० आंबा ३० चे फळ तोडण्याला सर- 
कारची मनाई आहे हें जाहीर करण्यासाठी; उ० 
ह्या आंब्याच्या झाडाला जोंवडा बांधलेला आहे; 
त्याचो फळें तोडू नकारे पोरांनो ! 

जोबन [ सं० यावन ] पु० तारुण्य. 

जोंबाड न: पुढें “ झोबट ? पहा. 

लोंबाळणी, जोमाळणी [ म० जोंवाळणें ] 
स्ा० १ काळर्जापूर्वक रक्षिणे; खचचे न करतां 
राखून ठेवणें, २ प्रेमाने ( मनुष्य, प्राणी, ४० ) 
वागविणें. २ मूल, प्राणी, इ० चे आतेशय लाड 
करणें. 

जोंबाळणें, जोमाळणें स० [क्रि १ जतन 
करून ठेवणें; काळजी पूवक रक्षिणें, २(मनुष्य किं०' 
प्यु यांना) प्रेमानें वागावेणें. ३ फार फार लाड 
करणें ( मूल, पशु, ३० चे ). ४ (पदार्थ) फार 
फार हाताळणें. 

जोंबेदंड वि० मजवूत; जोरदार; धटमूट 

जोम [ सं० योवन ] पु०, न० ? शारीरिक 
बळ, २ आटोपर्शार आगि मजवूत बांधा. २ जॉर7 
ताकद्‌. ४ अनेक माणसांचा पावूल नाम 
& जोमदार वि० जोरदार; ज्याचे 
आहे अता, (क, सार्स. 

जोर [ फा० ] पु० १ बळ, शार्कि' 
२ टिकून राहण्याची ताकद; जिव क का 


पाऊ, इ० चा सोसाटा, ४ राजान _ 
टं काम शेवटात 


चालविलेला जुलूम. ५ कांहीं भर 
> चस नचे ट्र क च न द्‌ शु 
नेण्याचें मनुष्याचें ॥कॅ० पश्ुनचे अवसान. ट० 
वाढण्याकडे प्रवृत्ति किं कल ( ताप, "7 दार 


चा ), ७ तालमांतील व्यायामाचा एक 


जोरा 


९ सूवांला घालतात त्या नमस्कारांसारखा );(क्रे 
काढणें ), ८ समुद्राची भरती ( दर्यावदीं लोकांचा 
शब्द ). ९ वाहकाच्या खांद्यावर, डोऊयावर, 
मनगटावर, किं० मानेवर, पडतो तो पदाथांचा 
भार. १० नेटाचा प्रयत्न; सर्वे शक्ति खचन 
लाविलेला नेट. ११ अमावास्या आणि पोौणेमा 
ह्या दोन तिर्थास समुद्राला वेते ती भरती. & 
जोरास येणें अयोग्य प्रकारें कें भलत्याच 
कामी हेका चालविणे; उ० तें कूळ जोरास आलें 
आहे, फिर्याद केल्याशिवाय त्याच्याकडून पैसं 
वसूल होणार नाहींत. जोराचा ।वे० जोरदार. 
जोरकस वि० १ शारीरिक बळ वाढविण्या- 
साठों जोर काढणें म्हणून जो तालीमत्राजीचा 


प्रकार आहे तो करणारा (मनुष्य) ॥किं० त्या प्रका- 


रामुळें वळकट झालेलें ( शरीर ). २ वळकट,,मज- 
वूत स्नायूंचा ( मनष्य ). २ मजवूत, बळकट, 
जोरगत स्त्री० समुद्राचे उपान. जोरजबरी स्री ० 
९ अन्याय; जुलूम.२ स्ख्तींचा उपाय किं० श्लाज. 
जोरतलब (-प ) स्री» १ सख्तीचे बोलावर्णे; 
(सरकारनें केलेलें).२आग्रहाचें किं० सख्तांचेंबोला- 


क क्क त्यला ७, जु 
वण; उ० माझ्या मजीस आलें तर मी येईन, तुझ्या 


जारतल्बोस मो दाद देणारा मनुष्य नाहीं. ३ 
कोणापासून द्रव्य मिळावेण्यासाठो त्याच्यावर 
( चोर, दरवडेखोर, इ० नां) केलेला सर्ख्तांचा 
उपाय, जोरतलबी (-पी) वि० सर्ख्तांचा. स्त्री० 
उस्ऱ्यावर केळेली सख्ती;दुसऱ्यावर आपली इच्छा 
आदण, जोरत्तलबी टोप, जोरतलबी सर खी ० 
"त्यांच्या डावांतील एक पारिभाषिक शब्द. जोर- 
दार,जोरवानू वि० जोराचा ,आवेशाचा . जोरबळ 
१० पाशवी शक्ति; अन्यायी आणि जुल्मी इलाज, 

जोरा [ फा० जोर ] पु० १ अविकाराचें 
तामध्य,२ दुसर्‍याला लाविलेला नेट( त्याच्या मर्जी- 
1वेर्द्ध त्याला कांहीं काम करावयाला भाग पाड- 
प्यासाठां ). 

, जोरावरणे [ म० जोर ? पासून ] भ०क्रि० 
पाळ, त जा शाह होणें ( माणूस, वारा, 
जोराव गरदार.आवे 
२ अन्यायी, ७ ] वि० १ जोरदार;आवेशी, 

जोरावरी त मत. तेया, 
लऴम; जयी ] स्थी० जोर; सस्ती; 


१७५५ 


प्र 
जाळ 


जोरावा[ फा० * जोरावर * पासून ] पु 
१ जोर. २जुलूम, ३ पाठबळ, 

जोरी स्थी० जोंधळा हे धान्यं. 

जोरी [ म० जोर; फा० जोर ] वि० जोरांत 
वसलेले ( मोहोरें,-चुद्धिवळांच्या डावांत ), 
न जोल स्री. अनुरूपता; सारखेपणा, & 
जोलांचा वि० अनुरूप. 

जोव स्थी० वीज, विदर्व. 

जोवणी स्री ०्जोकडाची घुटी;जोकडाच्या दोन्ही 
शेवटांत ज्या दोन खुंट्या असतात त्या प्रथयेक, 

जोवणें [ म०जोव ] अ० फ्रि १ ( वीज 3) 
चमकर्णे, २ ( माझ्या, चिरटें, ३० ) गोळा होणें. 
२ पचपचीत किं० नीरस होणें ( फळांनी ). 
र जोवर, जोवरी क्रि० वि० ज्या काळापर्यंत; 
जांपर्यंत. 

जोवाल [ म० जोवणें ] स्त्री? जमीन भाज- 
ण्यासाठी झाडाझुडांच्या फांद्या तोडणे ३० कामां- 
साठीं जमलेले शेतकरी समुच्चयानें. 

जोशी [ सं० ज्योतिषप>ज्योतिंषी ] पु० १ 
ज्योतिषशास्त्र. २ ज्योतिषपणाची द्रात्ते आहे 
ज्याची तो. ३ सन्देवी मताचे मुहत॑ जाणणारी 
शूद्दांतृल एक जात. ४ कुक्कुडकुंभा नांवाचा पक्षी. 

जोसकी स्ी०, जोसपणा पु०, जासपण न० 
जोशाची वृत्ति; जोशाचा धंदा. 

जोसर्गंड पु० जोशी ( तुच्छतेने ), 

जोहरी, जोहारी, जोहोरी [ अ० जवाहर ] 
पु० १ हिरे, माणके, मोती, इ० विकणारा 
व्यापारी, २ जुने जर्रांचे कपडे जाळून त्यांतून 
चांदी काढणारा कारागीर, २ आरशा, फण्या , 
गंगावनें, चरकोचों भांडों, ३० जिन्नस दारादार 
फिरून विकणारा. 

जोहार, जोहर [ अ० जवाहर ] न० १ 
सोन्याचां्दांचे दागिने समुच्चयानें. २ जवा- 
हिऱ्याचा धंदा. ी 

जोहार [सं०जय हर ! ] पु० महार, चांभार, 
इ० लोक करतात तो नमस्कार. २ राजाला संबो- 
धावयाचें असतां हा शब्द योजतांत . 

जों क्रि० वि० जोपर्यंत. 

जोळ न० १ आकाशांत गोळा झालेलें मेध- 
पटल, २ वादळ; सोसाऱ्याचा वारा. &जोळी 


ज्या ४) 


ह्वा स्री० शवादळाची हवा. २वादळ सुर्चावणारा 
हवा. जोळी वि० वादळांत टिकाव वरू शकेल 
अश्या दृर्टानें बांवलेळे( गलत्रत इ० ), 

ज्या | सं० ] स्त्री? १ वनप्याची दोरी. २ 
वृश्वी. ३ वर्तुळाच्या पारेथाचे कोणतेही दोंन बिंदु 
सांवणारी रंषा. & ज्य़ाफल न०'ऱज्या?) ह्या 
शब्दाच्या अर्थ ३ मधील रेषेची मोजणी . ज्यामिति 
स्त्री > भूमापन किं० तत्संत्रंथी शास्त्र. 

ञ्येष्ठ [ स॑०] पु० 2 हिंदू वषांचा तिसरा 
महिना. २ वडील भाऊ. वि० १ सर्वात वडील. 
२ श्रे. ज्येष्ठा स्त्री २ सत्तावीस नक्षत्रांताल 
अठरावे. २ वडील बहीण, ३ मधले वोट. ड 
दुर्देव, अलमी. ५ गंगा नदी. & ज्येष्ठांचु न० १ 
तांदुळाचें धुवण. २ पेज. ज्येष्ठामलक पु० कडू 
लिंत्र. ज्येष्ठाश्रम पु० गृहस्थाश्रम. ज्येष्ठ तात पु० 
बापाचा वडील भाऊ. ज्येष्ठ भाया. स्त्री? मोठ्या 
भावाची वायको. ज्येष्ठवर्ण पु० ब्राह्मण. ज्येष्टाक- 
निष्ठा स्त्री अ० व० लक्ष्मी आणि तिची बहीण 
अवदक्ा ह्या दोघी. ज्येष्ठाकांनष्टाघ्रत न ० भादर- 
पद शुछपक्षांत ह्या दोन वहिणांच्या प्रसादनार्थ 
करतात तें त्रतविश्षेष. ज्येष्ठागोर (--री) संत्री ० 
भाद्रपद महिन्यांत ज्येष्ठा नक्षत्रावर पूजितात तो 
पार्वती देवीचा एक अवतार. ज्येषठासन न० 
कनिष्ठ कन्येच्या विवाहाच्या समयीं ज्येष्ठ कन्येच्या 
अर्त्यांस जे शेलापागोटें इ० देतात तें. ज्येष्ठवड 
[ सं० ज्ये्ठ--म० वड ] स्त्री० ज्येष्ठ मास. 
ज्येष्टी स्त्री ० ज्येष्ठ माहिन्यांतील पौणिंमा ., 

ज्येष्ठमध पु० स्त्री” एक औषधी मुळी. 
.. ज्यात [ सं० ज्योतिसन्स्तेज ] स्त्री० १ 
तेज, प्रकाश. २ दिव्याची ज्वाळा, 

ज्योति [ सं०ज्योतिस>-तेज ] स्त्री० ९ तेज, 
प्रकाश. २ दिव्याची ज्वाळा. ३ वीज. ४ ब्रह्म. 
५ डोळा हें इंद्रिय .&ज्योतिश्वक्र-न० मेष, वृषभ, 
इ० बारा राशि समुच्चयानें. ज्योतिज्ञ पु० 
ज्योतिषी . ज्योतेप्मान वि० तेजस्वी. पु० स्य. 
ञ्यातिष्मती स्त्री०रात्र.ज्योतिष्टोम पु०सोमयाग, 
ज्योतिळिंग न०. काशीविश्रेखवर ३० जीं शिवाची 


द ज्वाळा 


७ काला 


वारा लिंगे प्रतिद आहेत तो प्रथेक. हो वार 
येगेप्रमांगे; ८ सोरठ येथील सोमनाथ; २ उजनी 
ये याल महाकाल; ३ वदरी वेर्थाल केदार; ४ 
काशी येथील विश्वश्वर; ५ महेखर येथील ओंकारे- 
श्वर; ६ त्रिंबक थेथील त्र्यंत्रंकेथर; ७ वेरूळ येर्थाल 
ृष्मेबर; अवंढें येथील नागनाथेश्वर; ९ परळी 
ये ्थांल वैजनाथ; १० भीमाकाठा भामाझंकर; 
१2 श्रीशैल येथाळ मलिकाजुंन; १२ सेतुबंध 
येथा रामेश्वर. ज्योतिः'शास्त्र. न० खगोलांताल 
ञञे तेजोगोल त्यांच्या गति ३० संबंधाचे शास्त्र: 
ज्योतिष [ सं० ] वि ज्योतिषासंबधाचा , 
पु० ज्योतिपी . न० ज्योति:शास्त्र. & ज्योतिषी 
पु० १ ज्योतिःशात्र जाणणारा. २ ल, मुंज, 
इ० विधच्चि मुहूर्त काढणारा , ग्रहण सांगणरा ३०. 
ज्वर [ सं० ] पु० ९ ताप म्हणून जी शरी- 
राची विकृति ती. २ संताप; दुःख;त्रास, &ज्वर 
पांचवा, ज्वर पाचावा पु० १ ज्वरांतून पूर्णपणे 
वरे व्हावयाच्या अगोदर कामकाज करू लागल्या- 
मुळें उलटलला ताप. २ दृश्टावा होऊन उलटलेला 
ताप. ज्वरसृष्टि स्री तापाच्या खुर्गात दिसणारा 
देखावा. ज्वरांकुदा पु० तापावरचें एक ऑप . 
ज्वरांश पु० ९ वाराक ज्वर. २ तापाची कतर . 
ज्वरावेपाक पु० परमावर्धाला पोचलेला ञगां- 
तील ताप; तापाचा पूर्ण भर. ज्वरातैसार पु? 
हगवण किं० आमांश यांची विक्वाते असतां अंगांत 
भरतो तों ताप. 1 
ज्वरित [ सं० ] वि० तापाने पाडळछा. 
ज्वलन [सं०]न० जळण्याची क्रिया .पु० 
ज्वल्प, जळप पु० १ रागाची उसळी; 
आवेश. २ दुगंधी. २ दरारा; दहशत. 
ज्वार, ज्वारी स््री० जोंधळा हें धान्य . मीचा 
वाळा [ सं०] स्त्री० ९ जाळ. नुडांवत 
झो उ ० उ्याच्या ता. ८ 
झोत. & ज्वालामुखी ख्ो० ज्याच्या माली 
ज्वाला निघतात अत्ता पर्वेत, वरा डोम. 
पु० आश्नि. ज्वालापटल न० १ ी 
२ अशिज्वाळांचा झोत. ३ वणवा. 


राग 


जन मराठी व्यंजनमालेंतील हें नववें व्यंजन 
आहे. ह्या व्यंजनाचे मराठोंत दोन प्रकारचे उच्चार 
आहेत; तालव्य ( झिंगणें, झिंजोटी ), आणि दँंत- 
तालव्य ( झटका , झुणका ). छापण्यांत आणि 
लिहिण्यांत हे दोन प्रकार सारखेच दाखावेले जातात. 

झक [ हिं० झकरूमाशी ] स्त्री० माशी ह्या 
शब्दाचा उपयोग नेहेमींमारणें'द्या शब्दाच्या कर्म- 
त्वानें होतो ,इतर रीतीनें होत नाहो." झक मारणें' 
ह्या अथाःचिं ' झकणें हें क्रियापद फक्त ' झकत, > 
*झक्कत'ह्या रूपांनी योजलें जातें.झक मारणे म्ह०१ 
माशी मारणें म्ह० झुछक पराक्रम करणें. २ 
होडेस्स क्षे ०आप्रिय गोष्ट करणें. पुढें 'झक मारणें? 
ह्याचा भलतीच गोष्ट करणें, कांहीं निंध गोष्ट करणें 
असा अर्थ झाला. &मी तुला रामाचे रहस्य 


सांगितलें, झक मारली ! मी तुला 
तेःरहृस्य सांगितलें ही मोठी चूक केली. झक 


मारीत , झकत, झक्कत क्रि? वि० अल्बत ! 
नि:संशय ! स्वताची इच्छा नसतांदी;किं०सर्ख्तीनेः 
उ० गडी जात काही म्हणजे काय ! झक मारीत 
जाईल; उ० (२ ) रामानें बाळोबा माळ्याच्या 
आंब्याच्या झाडावर धोंडे मारले म्हणूच मी मारले 
डो रामानें झक मारली, तूं घोंडे मारावयाचे 
महत गा रामाने झक मारली म्ह त्यानें कांडी 
ह... ह की तरे वार द, आया प्रमाणें तू 
पयला योग्य नव्हतें; उ० त्याचें नाक थरळ 
हणज ता झकत तोंड उधडील म्ह०नाहैलाज होऊन. 


ह झककन्‌, झककर झकदिशीं, झकदिनी क्रि० 
चमकून; तेज पाडून. 
झकड्लक स्त्री चकाकी; चमक. 
श्लकझकणें अ० 1०लखल्खणे; चमकणे . 
झकझकाट पु० लखलर्खातपणा. 
झकझकोत वे त: ते 
स फीचे वि० लखलखीत; तेजस्वी; चक- 
झकरणें अ० 1० खरढणें. 
झक (-ग-) डणें अ० क्रि० १ भांडणें. २ 
मारामारा करणें. ३ घासणें. 


चकणें, ३ चुकणे. 

झकमक स्त्री० १ चकमक. २ भांडण, 

झकवणूक स्त्री० फत्तवणूक . 

झकाविणे स० क्रि० १ फसविणे. 
करणें. 

झकाकणें अ० क्रि झळकणें; चसकणें. 

झकाकी स्त्री० चमक; तेज. 

झकाकीत वि० चकचकोत . 

झकाझोक पु० ऐट; थाटमाट; अक्कडबाजी . 

झंकार [ सं० ] पु० खणखण किं० छणछण 
असा आवाज. 

झक्क वि० १ चकचकौत , २ उठावदार, ० 
वि० भपकयानें; डोळ्यांत भरेल अशा रीतीनें. 

झक्कड [ हिं० ) वि० हट्ट; हेकेखोर . 

झक्क पु० विटीदांडूच्या खेळांत ए॒कांद्यावर 
लागूं झालेला डाव. 

झंगट, झेंगट न० १ ज्या काशाच्या तबक- 
डीवर लाकडाच्या दांड्यानें तास बडावेतात ती. 
२किंत्येक भिकारी भीक मागतांना अशीच जी 
तबकडी वडवितात ती. 

झगटणें स० ०१ स्पशिणें; घासणे; उ०त्या 
रंगाविलेल्या कपाटाला झगटूं नको ( किं० झगटून 
बस. नको).२ पकडणे; घरणें, ३आदळणें; आपदणें. 
अ० फक्रि० १ चिकटणें. २ भांडणें. 

झंगड स्त्री १ तासाचे टोले जिच्यावर लाक- 
डाच्या दांडक्यानें बडविळे जातात ती कासें ह्या 
घातूची वाटोळी तबकडी. २ वाद्य,-काशाच्या 
तबकर्ड'च्या ख्पाचें. २ वाद्यांचा गजर. ४ कलक 
लाट. ५ वैपुल्य ( भोजनांत खाये पेयें ३० चें ). 
६ गायन, वादन, नाच; वंगैरेतील रंग.क्रिवि० 
मोटा खणखणाट करून. 

झगडणें अ० क्रि ९ भांडणे. २ मारामारी 
करणें. 

झगडा पु०; झगड ह्ली० १ भांडण, कलह, 
२ निकालासाठी सरकारांत मांडलेला कब्जा किं० 
खटला. ् 
झगमग स्त्री? चकाको; तेज, 
झगरें न० १ पेटविलेल्या गोवऱ्या [कें० रस- 


२ मोहित 


झगले 


रशीत निखारे ३० ची रास, (कांहों पदार्थ भाज- 
ण्यासाठी किं० शेकण्याताठा).२ विस्तव 

झग (-ब-)ले न० लहान मुलांचा चाण 
असलला एक प्रकारचा अंगरखा 

झगा पु० कांही आकारावेशेषाचा पायघोळ 
डगेला. 

झगार न८ २? मेवांचे आकाक्यांत गोळा 
झालेलें पटल, २ ह्या पटलामुळें पडलेली अधेरी 
( क्रि येणे, निवणें, उठगें ). ३ पावताची तर 
( पडणें, येणें ) 

झझा [ सं० ] स्त्री १ वादळ, २ जोराचा 
पाऊतत, & झंझावात, झंझानिल पु परजन्य- 
युक्त वादळ. 

झट न० १ वकारक वस्तु, माणूस , किं० 
काम; शुछकाष्ठ. २ रट्टा, तडाखा ( लागणें ). 8 
झटझाबट न० तंखेवखेडे; भांडणतंटे 

झटकणे स० क्रि १? झाढणें 
३०चे तडाले मारणे ( पदार्थावरची धूळ उडवून 
लावण्यातताठा ). ३ धातर, सतरंजी, इ८ ना 
जोराचे हासडे देणें ( धूळ उडवून लावण्यासाठी 3 

झटकन, झटकर, झटादिना, झटादेशी क्रि? 
॥वे० वेगानें, त्वरंनें, झपाट्याने 

झटका, झटकारा पु० ८ रट्टा, तडाखा. २ 
जोरानं ओढणें, फिरविगे ,आपटणें, क्रि मारणे ३ 
अकस्मात उठलेली तोत्र वेदना; तिर्डाक. ४ 
र्‍्याचा नांरदार झुक. ५ रागाची ल्ह्र 


२ करसुणा 


अगात भुताचा संचार. ७ नाचणें, पोहणे, ३० . 


क्रियांत हात किं० पाय टाकण्याची सफाई 

व्यापारांत ठोकर किं० हानि. & झटक्या- 
पटक्यांत ० वि० अत्यल्प कालांत: हां हां 
म्हणतां. 

झटकारण ख० क्रेट १ ( पदाथोला )जोराचा 
तडाखा देणें. २ झिडकारणें धिक्कारणे 

झटकाविणें झटकणे ? पहा 

झटझट, झटझरटां [क्रि० वि० २ वेगानें, २ वेळ 
न गमावता [किं० न रंगाळतां(कांहीं काम करणें) 

झटण अ० क्रि० १ सर्व शाक्ते ब्वचूंन नेटाने 
भयत्न करणें. २ एकाद्या माणसाच्या अंगाशी 
भडणे , चिकटणें किं० ब्लिगणे, 


झरपट ॥० वि ० त्वरेने; लगवगीनें 


७५८ 


वकक 


झडकणं 
झटपट ,झटापट स्त्री” १ भांडण; कलह. २ 
मारामारी, लहानशी लढाई.२ चपळाई ,त्वरा ,किं० 


घाई (कांही काम करण्यांत ). 

झटापटी स्त्री ० १ भांडण, कल्ह, मारामार्रा. 
२ आवेशाचा वाद ( उडणे, झडणे, इ० ). 

झटाळ, झट्याळ, झटाळी वि० १ नाना- 
प्रकारच्या वेडगळ युक्तथा , केल्पना, किं० हिक- 
मती काढण्यांत पटाईत; भरकट्या. २ कांबेबाज. 
२ कजबाजार्रापणामुळें पेचांत पडलेला. डी 

झटाळ न० २१ उपद्रवकारक माणून किं०काम. 
२ पेच; संकटाची स्थिति. 

झटेपटे, झद््पट्टे पु अ० व० व्यर्थ यातायात; 
रिकामा त्रास, 

झटेल, झटेली ,झटेल्या वि ०मूर्खषणाच्या किं० 


। वात्रपणाच्या गोष्टी करण्यांत पटाईत किं० निम्न. 


झड स्त्री० १ फार वेळ टिकलेली पावसाची सर 
(ला१णें).रजोराच्या पावसाचे उडणारे तुपार.२पा- 
वसाचे तुषार घरांत येऊं नयेत म्हणून खिडकी किं० 
दार यांचेपुढें पानें,गवत ,इ०ची करतात ती छावणी 
के०छप्पर,ह्या अयी'झडी!अताही शब्द आहे.४ण- 


। काद्या ठिकाणीं गोळा झालेल्या पांखरांची ,किं ०युरां- 


ढोरांर्ची , किं०माणसांची गदी किं०दाटी;उ ०गांवात 


। एकच विहरि असल्यामुळें प्काळी त्या विडिरीवर 


बायकांची मोठी झड पडते. ५ एकादी आवडीची 
किं० मूल्यवान वस्तु मिळावी म्हणून तिच्यावर 
घातलेली उडी ( घालगें, करणें, पडणें, लागणें )५ 
उ० नको अवमानूं विठ्ठडा तुका म्हणे झड घाला. 
६ डोक्यावरचे केश, झाडांची पानें किं० नक 
आंब्याचा मोहोर, इ० चें एकप्तारख क 
( लागणें ). ७ क्षयादि कारणानें उत्तरोत्तर र! 

वत जाणें (लागणें); उ० रामभाऊच्या बोगी 
लागली आहे. ८ एकामागन एक अश्या 


लाग गं . 
जातीच्या अनेक गोष्टी घ परंपरा ( ऱ्यांची 
पडणें ); उ० हल्ली ह्या गांवांत घरफोड्या 
झड लागली आहे चा हिसका 


झडकणे ख०क्रे० १ वखाला जार. ३ 
क ०्हांसडा देणें,-धळ ,गाशा ,मुंग्या कि ० आण 
उडवून लावण्यासाठो; उव्हें उपरणें झर्टकून ी 
उ० तुझा मंदील झाडून झटकून बासनांत आ 
ठव, २ एकाद्या पदा्थांवरची धूळ ३० 


बू 
डकण 


७५९, 


झणकार 


म्या कह ऑर्शिरशिशिरशिशशॉशिशि॑शारशि॑लॉसिर?ौणणणाप? प? ?कतनननननव-....:. 


लावण्यासाठी त्याचेवर वस्त्र कॅ० केरसुणी यांचा 
फटकारा मारणे; उ० ही पेटी केरसुणीनें झडकली 
पाहिजे 

झडकर्णे अ० क्रि० झपाट्यानें निघून जाणें. 

झडकन, झडकर, झडदिशीं,झडादिनी क्रि 
वे० झपाट्याने, वेगानें, घाईने. 

झडढडका [म० झडणें] वि० १ रोडावलेला, २ 
क्षीण झालेला, ३२ झढलेला. 

झडकारणें, झडका।वणें स० क्रि तुच्छ 
करून दूर लोटणे; नापसंत ठरविणे. 

झडणी, झडणूक स्त्री० रोडावणे; क्षाण होणें 

झडणें अ० फ्रि ९ गठठून पडणें ( वृक्षाचो 
पानें, डोकीच केश, इ० ). २ अंगाने रोड किं० 
किडाकेर्डांत होणे, ३ निस्तेज किं० किक्के होणें. 
४(चोघडा ,झांज ,६०वार्ये) वाजणें. ५(वाद,भांडण , 
इ०) सुरूं होणे. ६ नोकरचाकर, शिपायीप्यादे, 
३०चों वेतनें वेळच्यावेळी दिली जाणें. ' चांदरांत 
झडणे? म्ह० माहन्यांत नोकरांच्या कामांचे दिवस 
माजून त्यांचा पगार देऊन टाकणें. ७ (वंदूक इ०- 
चा) बार हाणें 

क्षडती [ म० झडणें ] स्री० १ बारकाईने 
केलला तपास; धुंडाळणें ( घेणें ); उ० त्या जका- 
ताच्या नाक्यावर तरकारी अमलदार वाटसरूच्या 
सामानाची झडती घेतात. २ सर्व पदार्थ यथास्यित 
आहेत ० नाहांत, एकाद्या विशिष्ट जागीं 
काणते पदार्थ किती आहेत , इ०ची माहिती मिळ- 
पवण, [क्केंढ इचा तपास करणें. ३ क्रयविक्रयादि 
हाऊन, खर्च वेच ३० होऊन, किं० तपास ,परीक्षा 
३० होऊन, कामाची समते. 

झडप ० २ पक्षा, पोरे, इ०कांनो पदार्थ- 
वशेष मिळावण्यासाठो त्याच्यावर केलेला हया, 
के०. मारलेली उडी किं० घेतलेली घाव. २ 
एकाद्या विशिष्ट स्थानाकडे वेगानें घेतलेली धाव 
रे दरवाजे, खिडक्या , इ० बंद करण्यासाठी जां 
झाकणे असतात ता प्रत्येक. ४ -पजंन्यानवारणाथ 

डेकेया , दारे इ०च्या वर ॥क० पुढें ज्या छावण्या 
केल्या असतात.त्या प्रत्येक 

स्री तडफड; जोराची हालचाल 

झडपण | म० झडपणें ] न० १पथाइ० 

वरा धण्य।चे ॥किंठ घालण्याचे साधन. २ झाकण 


झडपण न०, झडपणा स्थी० १ भूतवाषेचा 
एकाद्या माणसाचे ठायां संचार. २ अंगांत एकदम 
पुष्कळ भरलेला ताप किं० एकदम विकोपास 
गेलेला कोणताही आजार. 

झडपणी [ म० झडपणें ] स्थी० १ वारा 
घालणें. २ वारा घालण्याचे कोणतेही साधन ,- 
पं्वा २०. २ भूत, पिशाच, सटवी, ३० चा अंगांत 
झालेला संचार, ४ताप किं० कोणताही रोग यांचा 
अंगांत एकदम जोरावलेला उद्भव 

झडपणे न८ पंखा इ०वारा घालण्याचें ताधन, 

झडपणें स० क्रि १ पदार्थावर वाऱ्याचा 
झोत चालविणें किं० त्याला वारा घालणें ( धान्यां- 
ताल केर उडवून लावण्यासाठों, किं० आज़ उर्दराप्त 
करण्याप्ताठो ),.२भूत, पिशाच, ₹०नीं एकाद्याच्या 
अंगांत संचार करणें. अ० क्रि० ९ पजंन्यादिकाने 
खळणें कंठ थांबणें. २ पक्ष्यादिकांनों पदार्थ- 
विशेषावर उडी मारणें किं० वेगानें उतरणे. 

झडपा पु० १ कारव्या, बांवूच्या काठ्या, ₹०- 
चै केलेलें दार. २ पेटी इ०चें झांकण. २ बांबू 


₹०चा केलेला पंखा. _ 
झडाका पु? ९ जोराचा रट्टा [किं० तडाका .२ 


जोराची क्रिया किं० हालचाल. ३ जोर, आवेग. 

झडाडणें अ० क्रि १ जोराचा हला करणें. 
२ एकाद्या ठिकाणीं वंगानें जाणे. ३ झडझड असा 
आवाज करणें. 

झडा (-रा-)तावा स्त्री० अ० व० जोराचा 
प्रयत्न; नेट ( देणें ). 

झडी [ म० झड ] स्त्री० १ पावसाची पंतत 
घार ० वृष्टि. २ झाडाची पानें,शरीराचें मांस , 
किं० अंगांतील शक्ति गळण्यार्चा 1$० पडण्याची 
किं० ओसरण्याची क्रिया. २ मनुष्य, प्राणी, इ० 
चें कांहीं रोगामुळें रोडावत जाणें ( लागणें ). ४ 
पर्जन्याचा उपद्रव होऊं नये म्हणून तट्ट्या, चट्ट्या, 
झापा, ४०नीं बांधलेला तात्पुरती गिंत केळ 
केलेलं आच्छादन. कह. १... 

झणका पु० १ रागाचा आवेग; कोणत्याही 
मनोविकाराचा जोरदार उद्धव. २ विंचू, गांधील- 
माशी, इ० च्या दंशाची एकदम उठल्ली वेदना 
कॅ आग. 


झणकार (-रा) पु० १ खणखण असा 


- झणर्व्छी 


ह. 


आवाज़, २ झवाटा, ३ वेग. ४ क्रोवादि ० 
विकारांचा नोरेदार उद्रेक (येणे) , 

झणकी स्थी० १फडफडावण्याची क्रिया. २क्चि 
३८च्या नांगीर्ची तांत्र आग. ३ तिखट क्रि० कढत 
पदार्थ तोंडांत घातला असतां एकदम होते ती तांत्र 
आग (मारणे, उठणें, निवणें), 

झणझणणें अ० क्रि 2 खणखण » झणझण, 
अता आवाज कांदा धातूच्या पदार्थाने करणे,२तात्र 
वेदनची लहर उठणे. ३ तिखट ० उष्ण पदाथ 
लागल्याने तोंड, डोळे, त्वचा ४० ची आग होणें, 
४ अपमानकारक शाब्द, शिर्वी, पराजय, ६० 
मनाला बोचणें किं० झोंबणें. 

झणझणीत वि? १ मसालेदारपणामुळे रुचकर , 
( पिठले, भाजी, ३० ). २ खूप तिखट. ३त्वचेचा 
आग करणारे (ऑषव).४६०त्तख्त (ताकीद, हुकूम, 
कानउघाडणी ). ठे 

झणत्त्कार पु० झणझण असा आवाज ( वाळे, 
तोरड्या, कंकण, धागर्‍्या, ३० चा ). 

झणाटा पु० १ टणत्कार. २ दक्यानें उप्तन्न 
झालेला आग किं०तिर्डाक, ३कांहीं मनोविकाराचा 
उद्रेक. ४ उष्ण वाऱ्याचा झोत. ५ र 
६ जोर; आवेश. 

झणाणणें अ० क्रि ९ मोठा आवाज करणें. 
२ झोंबणें ( मिरची, ओपषथ, ३० 0 

झणाणां क्रि वि> खणखण असा आवाज 
करून किं० करीत. 

झणीं, झणे क्रि० वि० १ वेगानें, त्वरेने. २ 
न जाणों, कदाचित्‌. 

झपाझप, झपांझप क्रि० वि०२ वेगानें; झपा- 
व्यान. २ उसंत न लातां; न थांवतां. 

झपका पु० झुवका ( फुलेंई० चा ), 

झंपा पु० १ एका तालाचें नांव. २ एक 
वाद्य. _ 

झपाटण स० फक्रि० २ जोरानें,आवेशाने ॥$८ 
झपाट्यानें(कांहीं काम)करणें किं ०संपावेणे .२(कांद्ीं 
खाद्य ) खाऊन टाकणें, ३ भूत, पिशाच, इ«नीं 
एकाद्याला पछाडणें. 

सपाटा पु८ २ जोराचा तडाखा, २ जोराची 
कैं क्रिया. २ वेग, आवेश. ४ जोर , आवेग, ५ 


न ४ भूत, पिशाच, &०नीं एकाद्याची 
केढडी पछाडणूक , 


७६८० झरा 


झपापां क्रि वि० २ झपांझप; वेगानें ,त्वरेनें, 
२ न थांबतां. 

झपेट [ हिं० ] स्री० १ झाप ) उडी. २ भूत 
रपशाच, ३०चा एकाद्याच्या अंगांत संचार. 

झबलें न० १ लहान मुलाचें अंगडें. २ ल्हान 
सुलांचा झालरी इ० नीं सुशोभित केलेला कांहीं 
आकारांवशषाचा पायघोळ अंगरछा.  [रषा. 

झबा,झुबा पु० कांही आकाराविशेषाचा अंम- 

झसमकणें अ० ॥क्रि० चमकणें; लखलखणें. 

झमझम , झमांझमां क्रि वि० झमझम असा 
आवाज -करून किं० असा आवाज होईल अद्रा 
रीतर्नि. क 

झरकणें अ० 1० वेगानें पळून जाणें; झपा- 
स्यानें पळ काढणें. 

झरका पु० ( भाषण, चलनवलन, इ० चा ) 
वेग, आवेश, त्वरा, जोर (करणें, लावणें, मांढणें) . 

झरझर 1० ।वि० त्वरेने; वेळ न गमावतां; 
झपाट्याने, 

झरझर्रात झिराझिरीत वि०£ज्याच्या विणीचे 
तंतु आति विरल आहेत असतें ( वसन ). > न्फार 
वापरल्यामुळे ज्याला भोके पडलीं आहेत आणि जें 
निजींव झालें आहे असें (वसन), 

झरणें अ० [क्रि० १ वारदानाला बार्राक छि 
असल्याकारणानें त्यांत ठेविल्ला पदार्थ थेंबाथेंबांनी 
बाहेर पडणें; पाझरणें; उ०ही कांडी फुटकी आहे 
तोंतून पाणी झरेल, २ अशा फुटक्या बारदानाने 
आंतील पातळ पदार्थ बाहेर टाकणें; उ० हें पीप 
झरतें, ह्यांत तेल ठेऊं नका. ३ धर्षणानें कमा 
होणें; उ० हें चंदनाचे खोड सहा महिन्यांत क 
४ ( रोगानें शरीर ) राडावणें; ( बेताल ही 
मुळें संपात्त ) ऱ्हास पावणे; ( वार्थकयानें स्टटा 
कमजोर होणें. 

झरम न० एक प्रकारचा मासा. त्याचें 

झरवणा [ म० झरा--पाणी ] न० ., ह] 
पाणी, रवारडानांतून पातळ पदार्थ येवे ११ ७ 

झरस स्थी० एंक पालेभाजी ,-र्कडवी 
गो्डी अशा हिच्या दोन जाते आहेत कच्या 

झरा [ सं० झर, झरा,झरी ] पु०६९ ध् 
पोटांतून बाहेर पडणारा पाण्याचा प्रवाह; मर 
आमच्या विहिरीला मनगटाएवढे तीन 


झराळा 


आहेत. २ पैश्याचा किं० वैभवाचा उगम; उ० 
ब॒ळूकाका मेल्यापासून आमच्या पंपर्त्तांचा ( किं० 
वेभवाचा ) झरा आटल्यासारखा झाला आहे. 

झराका पु० तलखपणा; आवेग; ( लावणें, 
करणं, ० ). वर “ झरका ? पहा 

झराझर ( -रां ), झरारां क्रि? 1व० जल्द, 
वेगानें. 

झरातावा स्थी? अ० व० जोराचा ्के० 
नेटाचा प्रयत्न( क्रि० देगें ).मागे 'झडातावा 'पहा . 

झरी [ सं० ] स्ी० १ पाण्याचा झरा. २ 
पाण्याचे टांके 

झरी [ म० ज्ञरणें ] स््री० १ क्षय ( आजञा- 
राने शक्तीचा, बेताल खर्चाने संपत्तीचा ) ( क्र 
लागणें), २ पाणी ष्यावयारचें ।॥क० सेभ्यावंदनाच्या 
उपयोगाचे तोटी असलेले पात्रविशषष. २ पार्णी गार 
करण्याचें उंच गळ्याचे पात्रविशेष; सुरई 

झरोका. झरोख!, झरूका (-खा ) पु० 
घरांत किं० खोर्लांत वाः किं० उजेड यावयासाठा 
भिंतीत किं० छपरांत ठेविलेलें भोक; ल्हानक्ां 
धिडकी किं० गवाक्ष 

झलाळ, झलाळ स्थी० 2 तज; ल्खाल! 
चकाकी. २ तेजाचे किरण 

झल्र स्त्री? झालर, किनार 

झल्यरी स्था ० झांज; टाळ 

झळ, झळटू [ सं? झलाऱउन्हाची झळ£ ] 
ह्ली० उष्ण हवेचा झोत; (खाणें, लागणें, बाधणे) 

झळक स्त्री ०१तकाकी ,चकाकी .२प्रकाशकिरण 
&झळक फळक वि० १ चकचकांत. २ टंटदार , 
झोंकबाज 

झळकणें अ० क्रि० चकाकणें; चमकणे 
कतकणें 

झळझळ (-ळी) स्त्री चकाको; तेज 

झळझळणें अ० क्रि» चकचकणें 

झळझळाट पु० अनेक दिष्यांचा लखललाट 
सर्व बाजूंस पसरलेला प्रकाश 

झळझळात 1१० 4 चकचकीत, तेजस्वी, २ 
संशयराहित , स्पष्ट असलेलें ( वेड, ल्वाडा खोटे- 
पणा, ६० ). ३ अगदीं, मुळींच ( अकरणख्पी 
प्रयोगांत );उ०आज घरांत झळझळीत ताटूळ नाहा 

झळणे अ० क्रि० ( मध ) उन्हांत तापण 


७६१ 


.----.:::८::>>>>><<>>>><<><>>>> 
ााााडाजाजाायायायाायळााचाजायाजााायाजयाायाययाा 


झाक 


झळणें भअ० 1० भांड्याला डाग लाविला 
जाऊन तें सांधलें जाणें. 

झळंबणें स० क्रि १ खरढणें, घासणे. २ 
(भूत, पिशाच, इ०नें) बाधा करणें. २ व्यथित 
करणें; पीडिणे; झोंवणें. ४ उन्हांत(मध)तापावणें 

झळंबणें अ० क्रि १ ( माडाच्या ्जोर्ण 
झावळ्या किं० केळीची जीण पान झाडाला ) 
लोंडत राहाणें. २ ( झुवक्यांच्या रूपाने झाडावर 
फळें ) लोंबत राहागे. ३ (पाण्यांत सूर्येकिरणांना) 
हेलकावे खाणें. ४ भूत, पिद्याच, इ०्नी पछा- 
डले जाणें, 

झळम [ म० झळमणें ] वि० जीर्ण झाल्या- 
मुळें वृक्षाला लोंबत राहिलेली ( शाखा ) 

झळमणें वर * झळंभण * हा 

झळमळणें, झळंबळणें अ० क्रि० ( हंड्या, 
झुंबरे, ४०चे लोलक ) चमकण (पाण्यावर सूर्य- 
किरणे) चक'चकणे 

झळवट वि० उन्हांत तापलेल कि० ताप- 
विलेलें( पाणी) 

झळवणी [ म० झळ--पाणीं ] न० उन्हात 
तापलेले किं० तापावेलेले पाणी 

झळाळणें अ० क्रि चमकणे; चकचकणे 

झळाळ(-ळी) स्त्री० चकाको; प्रकाश 

ज्ञा, झ्या उ० वा? अ० घोड्याला जलद 
चालावयाची इशारत ह्या शब्दानें केली जाते 
& झा करण पळन जाण 

झाऊ वि० १ विरळ विणीचे ( वसन ); झर- 
झिरीत, विरविरीत ( वल्न ). २ इल्कें, तकलादी 
( दागिना, पात्र ). २ मिकार; टाकाऊ; कुच- 
कामाचा 

झाक [ म० झाकणें ] स््री० १ पोटांत फार 
वेळ अन्न न गेल्यामुळ, ॥क० पंत्तासुळ किं ० 
भूतबाधा झाल्यामुळे, डोळ्यांवर येते ० पडते 
ती झापड; डोळे मिटत असण्याची स्थात. २ 
भोंवळ, चक्कर. २ सुस्ती, गुंगी (येण). ४ ढगांची! 
अंधेरी; उ० पावसाची मधापासून झाक पडला 
आहे पण अझन एक थेंबही पडला नाही 

झाक [ म० झकझकणें ] स्त्री १ चकाको 
२ ( सोन्याचा किं० रुप्याचा ) सुलामा, २ (पाव- 
साची ) सर, ४ ( पक्ष्यांचा ) थवा [० धाड, ५ 


झाकण ७६२ झाड 


( पक्ष्याने वातळेली ) झडप. ६ ( उन्हार्चा ) झाकरणे भ० क्रि उगवलेल्या दाट पानांनी 

तिरीप, ७ (उष्ण वाऱ्याची) झुळक (लागणें, येणें), झाडार्चा फांर्दा युक्त होणें; उ० ह्या बेलाच्या 

< एट, झांकत्राजी, झाडाची ही एकच फांदी झाकरली आहे, 
झाकण [ म० झाकणें ] न० 2? आच्छादन झाकळणें, श्लाकाळणे [ म० झाकणें ] स० 

( पेटी, वारदान, इ०चें ). २ झापड, क्रि० २ आच्छदणें; ल्पविंणें. २ ( एकाद्याचा ) 
झाकणां [ म० झाकणे ] ० वि० आच्छा- नेक्षा उतरणें कि० त्याला फर्जीत करणें, 

दन घालून. ी झाकुळणें, ज्ञाकोळणें स० क्रि० झाकणे, 


झाकणी [ म० झाकणें ] स्त्री > ९ पदार्थावर आच्छादणें. अ० [क्रि 2 चाकित होणे. २(डोळे) 


आच्छादनार्थ घालावयाची धातूचा तबकडी. २ । झाकणे, 
झाकण्याचा क्रिया; झाकणें. २ डोळ्यांवर पडते | झांगड स्त्री० पॅके काळा बाजणाऱ्या अनेक 
किं० येते ती झापड, वाथांचा मिश्र आवाज. & ज्ञांगडाक्षेंगा पु० १ 
ज्ञाकणें स० क्रि १ आच्छादणें. २ ( कांहां | भांडण; तंटबलेडे. उ 8... 
गोष्ट)लपाविर्णे किं» उघडकीस न येईल असें करणें. 2. का द १ त्यामुळे 'त्ता०। ॥पत्तासुळ 
२ आपल्या मित्राच्या किं० आप्ताच्या ) कांहा | डोळ्यावर यते ती अंधेरी, २ मूर्च्छा, चक्कर. 
लाजिरवाण्या क्व्यावर पांवरूण घालणें, 8 खातीचे ज्ञाज [ ० झांझाह ] स्री ० कांतें नांवाच्या 
गाळ आणि न्हातीचे बाळ झाकत नाहींत ? पातूच वादयावशेष,&झांज झडणें १(कांही काम) 
वेळच्यावेळॉ न्हाणाऱ्या चे केश स्वच्छ आणि चक- | चाळू असणे. रझांज वाजत असगें.रेदोन माणसांची 
चकीत दिततात, आणि पोटभर काये खाणाऱ्या ' मारामारी किं० भांडण होगें. एकाद्याची झांज 
त्रचि गाल बष्टपुष्ट दिसतात. २ कांही चांगली . झाडण त्याचा खरडपट्टी काढणें; त्याच्यावर 
किं० वाईट गोष्ट युप्तपणें केला तरा ती पारिणामा- पाशरा झाड, 
वरून उघडकीस येतेच. झाकली मूठ सव्वा- । _ ज्ञाजड, झांजर न०, स्री०, झांजर मांजर 


लाखाची १ आपलें ज्ञान, संपात्त, इ०वद्दल | स्त्रा० ) ज्ञांजड क्लांजड न० पहाट; अंगावरची 


आपण मुळींच वोललो' नाह्हा तर तें आपले ज्ञान | लव दिसण्याइतका पहाटेचा प्रकाश ( होणें, 
आणि ती आपली संपत्ति ३० हीं आहेत त्यांच्या- | पढणें ); उ० झांजड झांजड झालें का. हें औषध 
पेक्षां आधिक अशा लोकांना वाटतील, आपण । घेऊन पुन्हां एक झोप घ्या ! _ 
बढाई मारूं लागल्यास तीं खरोखर आहेत त्यांहून क्ञांज (-व्न-)रणें स० क्रि १ खरडणे 
कमो आहेत असें लोकांना वाटेल कें० असा ग्रह | ( साल किं० त्वचा निघण्याइतकें ).२ एकाधाला 
लाक मुद्दाम करून घेतील म्हणून आपण होऊन | फसविणे; एकाद्याला टोपी घालणे, & झांजर- 
आपली संपात्ते, विद्या, ३० संबंधानें कांहा वाळ | माडाचे गरे खाणें कोणेकानें झाडावरून पडून 
नय हा शहाणपणा. २ आपल्या एकादा लाजेर- | अंग खरचटल्यानें आणे ठेचल्यानें व्यांथत होणे. 
वाण्या गोष्टींचा वभ्ना होऊं देऊ नये; ती दावून झांजरता [ म० झांजरणे ] वि० ९ अस्पष्ट, 
टाकण हे वरे. झाकलेले मार्णाक न जो बाहे- | अंधक. २ किचित्‌ चिकटून किं० खरडून. ग 
य मूर्व, वेअकली, ॥कंढ अडाणी भसा वाटतो क्ञांजरी [ म० झांज ] स्त्री? लहानश 
परतु जो खरोखरो विद्वान्‌, शाहाणा आणि सुशे- | झांज. झांज म्ह० कासें ह्या धातूचे वाद्यविदष, 


कत आहे अता माणूस, झ्ञाकल्या मुठा ।क्रि० झ्ञांजू पु० एक प्रकारचें गांत * 
गढी ९5 बोभाटा न करतां; वश्ना न |. झाला उ० वा० आटे घोड्याला जलद चाला- 
जय डया वयाची इशारत ह्या शब्दानें केली जाते. 
जेथे पाने दार वितीय निबिड जाळी. २ ज्ञाझू खा० कलह; बोलाचाली . 
नां हेत असा झाडाचा भाग, २३ साड न० २ वृक्ष. २ ( लाक्षाणक ) पिशाच- 


पानांसकर तोडले का नि र यी 
लेली झाडाची फांदी. संचार ज्याच्या अंगांत झाला आहे असें माणूस? 


घझाडण 


किं० अशा माणसाचें शरीर. ३२ दारूकाम उडवा- 
वयासाठो झाडाच्या आकाराची जी कामख्या, 
काठय़ा, इ० ची रचना केलेली असते ती. & 
झाढडझाढोरा पु०, झाडझुडपी स््री०, पु० ल्हान 
झाडे आणि मोठो झाडें ह्यांची गुंतागुंत कि० 
झांचें वेट, झाडपाल्याचें ओषघ न० झाडाचे 
औषध. खनिज किं० रासायनिक नव्हे असे 
औषध.कोण्या झाडाचा पाला पु० क्षुद्र माणूस. 
'तूं फेरलास झाडोझाड मी फिरलो पानोंपान 
तुझ्य़ापक्षां मला अधिक अक्कळ आणि अनुभव आहे; 
तुझ्या मानाने माझें निरीक्षण अधिक वारकाशचे 
आहे. झाड उभें करणें ( लाक्षागिक ) उत्कृष्ट 


तऱ्हेचे कांहीं काम वठविणें; ( गायन, वादन, । 


कथा, उपपादन!च्या विषयाचें ।नेरूपण ,व्याख्यान , 
३० ), झाडांचे राऊत दिसणें ( ० करणे ) 
भीतीनें इतके आक्रान्त होणें का, साथी झाडें 
सुद्धां तशस्र शिपायी आहेत असें वाटणे; उ० तूं 
उगाच झाडांचे राऊत करूं नको; उ० मो तेव्हां 
इतका धाबरलो कीं मला झाडांचे राऊत दिसे 
लागले. सुक्या झाडास बाक लावणें ( मेलेले 
क्रें० वाळलेले झाड वाकणे शक्य नाही ह्यावरून ) 


७६२३ 


झांप 


वरचा केरकचरा ) उडवून लावणें किं० नाहोंसा 
करणें; उ० जमीन, खेबल, पेंटी, इ० झाडणे; उ० 
केरकचरा झाडून हो खोली स्वच्छ- केली पाहिजे. 
३ ओले वल्न इ०्तील जलांश उडवून लावण्यासाठों 
किं०्याच्या सुरकुत्या मोडण्यासार्ठा त्याला हासंड 
देणें. ४ कोणेकाला कठोर शब्दांनी रागे भरणे. 
८ हाकलून झयों. ६ ( अवशिष्ट राहिलेलो पैशाची 
रक्कम) देऊन टाकणें; (उरलेले काम) संपवून टाकणे. 
७(वंदूक) उडविणें.८(अंगांत संचरणाऱ्या भुताला) 
हाकलून देणें.अ०क्रि०वंदुर्कातून वार निवाल्यावर 
तिनें ती उडविणाऱ्य़ाला धक्का किं०दिसका देणें. 
&एकाद्यावर तंगड्या झाडणें १ त्याशी निमक- 
हरामी करणें;त्याशीं कृतघ्च होणे.रत्याला व्यथ दोष 
देणे.झाडून क्रि०वि० पूर्णपणें; सर्वयैव; अगदो . 
झाडपटी, झाडंपट्टी स्त्री० १ सरकारेदेण्याचा 


| बाकी पूज्य करणें, २ एकाद्याची खरडपट्टी काढणें. 


व्यर्थ प्रयत्न करणें; वृद्धास किं० हेकट आणि हट्टा | 


माणसास बोष करणें. झाडखंड न० झाडांझुड- 
पांचा समुदाय, जाळी , किं० बेट. झाडखंडा वि० 
वर“ झाड उभें करणें ह्या वाक्‍प्रचारांत जें रूपक 
आधारास धेतलेलें आहे तेंच येथें ध्यावयाचें आहे. 
(शब्दशः) ज्याची पानें, फुलें, फळें, इ० खंडिलेलीं 
आहेंत असें (झाड). अकुशलपणाचे ,अर्धवट ,ओवड- 
धांबड असें ( काम,-गायन, वादन, कॉर्तिन, 
भाषण, इ० ). झाडखंडी वि० झाडांझुडपांनी 
उयापलेला(प्रदेश); जंगली. झाडखंडी स्थी ० झाडें- 
झुडपें. झाडगळ वि० झाडांझुडपांनी व्यापलेला 
(प्रदेश) .झाडझडुला पु०झाडे झुडपें समुच्चयाने. 
झाडझाडोरा पु०:झाडंब्रिडे. 

झाढण, झाडणी[म० झाडणे] स्री ० केरसुणी. 

झाडणी [ म०.झाढणें] स्त्री० १ केरंसुणी. २ 
केरसुणीनें झाडण्याची क्रिया, २ ए्काद्याची काढ- 
लेली खरडपट्टी 1० भोसडपट्टी. ४ भूतबाधेचे 
निरसन. ५ विष उतरविणे. | 

झाडणे स ०क्रे० ९ केरसुणी इ०नी ( पदाथा- 


झाडपिढ्या पु० देऊळ झाडणारा नोकर. 

झाडबाकी स्री पदाथ देऊन किं० खर्चून 
संपाविणें. 

झाडवण [ म० झाडणें ] न०, स््री० १ 
केर काढणें. २ केरसुणी. 

झाडा पु० १ पूणे तपास. २ हिशेबाची 
निःशेषता. २ जुलाब, रेच. & झाडाझडका पु० 
१ जकातीच्या नाक्यावर करतात ती तामाना- 
खुमानाची तपासणी. २ शच, सुखमाजंन, ३० 
पंच धावनाच्या क्रिया समुच्चयानें. झाडाझडती 
स्री ० जकार्तांच्या नाक्यावर सुश्ाफरांच्या सामा- 
नाची तपासणी. 

झाडी स्त्री झाडें, झुडपें, ३०ची गुंतागुंत . 

झाहू [ म० झाडणें ] पु० ९ केरसुणी. २ 
रस्ते झांडणारा . २ भंगी. 

झाडोरा [ म० झाड ] पु० झाडांची गदी; 
दाट झाडी. 

झाड्या [म० झाडणें] पु० १ भंगी, हलाळ- 
खोर. २ उचल्या चोर. 

झाड्या [ म० झाड ] पु० भूत, पिशाच, 
इ० ज्याच्या अंगांत संचरलें आहे असा मनुष्य . 

झांप पु० १ झाडाच्या तोडलेल्या फांब्यांची 
मोळी. २ मोडून काढलेली झाडाची फांदी. ३ 
नारळीची ( म्ह० माडाची ) झावळी [क० फांदी , 


झांय 


कि० अशा फांदीची विणलेली च2ई, % विशिष्ट 
जागत युरांढोरांनीं येऊं नये म्हणून करतात तें 


9्य्ठं 


2... 


। 
। 


वेड किं० अडकण, ५ खिडकी, दार, इ३व्ची एका । 


अंगर्चा फळी. ६ गवती छपराचें घर ० झोपडी, 


झांप [ म० झांपर्णे ] स्ी० पित्तादि विक्रती- 


सुळे, कंठ भूत, पि्याच, इ०च्या उपद्रवामुळें । 


डोळ्यांची मिटले राहाण्याकडे जी क्षप्रत्रात्त होते 
ती; झांपड ( पडणें, येणें ) . 

झाप, झांप स्त्री: 2 मनुध्य पोहोतांना ८ 
साप तरपटतांना पुढचें अग वर उचलतो ती 
क्रिया. २ पक्ष्यादिकांचा एकाधा पदार्थावर ह्ला; 
झडप. २ चोरांनी मुद्याफरावर केलेला हला. 

झापड, झांपड [ म० झा6ांपणें ] स्त्री> > 
पित्तादे कारणांमुळे डोळ्यांची मिटलेले राहाण्या- 
कडे होते ती प्रवात्ति. २ झोपेची निरंगळी. ३ 
आका्यांत मेघ गोळा झाल्यामुळे पश्वीतळावर 
पडते ती अंधेरी. ४ तोंडावर घातलेडें आच्छादन. 

झांपडी [ म० झांपणें ] स्त्री: 2 चालणाऱ्या 
किं० वाटोळे फिरणाऱ्या घोड्याच्या ० बैलाच्या 
डोळ्यांवर धालतात तें आच्छादन. २ झापड, 

झांपण, झापण [ म० झांपणें ] ख्री० 2 
पित्तादि विक्रतीमुळें, ४० भूत, पिक्याच, ३० च्या 
संचारासुळें डोळ्यांचा मिटून राहाण्याकडे होते ता 
प्रशा. २ झोवेची निरंगळी, न० झाकण 
( पेटा, इन्चें ). 

झांपणी [ म० ज्ञापणे ] स्त्री८ 2 झाकण. २ 
चालणाऱ्या किं० वाटोळें फिरणाऱ्या जनावराच्या 
डोळ्यांवर घालतात तें आच्छादन. 

झांपणें स० [क्रि १ आच्छादगे. २ झाकण 
घालून बंद करणें. 

झांया पु० गवत, कामट्या, माडाच्या फांद्या, 
इ०च केलेल दार. 

झांपाळ, झांपळ [ म० झाप ] वि० १ दाट 
फांदा असलेलें ( झाड ). २ दोट आहे छाया 
ज्याची अत्तें ( झाड ). न० १ झाडाच्या फांद्यांचा 
नाबडपणा, २ ढगांची अरधेर्रा ( येणें ), 

झांपाळणे झांपळणें, अ० क्रि 2 दाट दाट 
पानांना (झाड) युक्त होणें. २ मेघांनां (आकाश) 
आच्छादित होणे, 

झांबड चि अति मोठा; अवाढव्य ; अगडबंब; 


झारी 


बेडॉल आणि मोठा. सरी० १ हिसकावून वेणें; 
लुट्टून घेणें, ३ मेघांची अंधेरी . 

झांबडणें, झांबाडणें स० क्रि० हिसकावून 
घेण; ल्ट्णें 

झांबडणे अ० क्रि? 2 आळसावणें, सस्ता- 
वर्णे. २ आजारानें म्लान होणें. 

झांबऱ्या, झामऱ्या वि० 2 
अजागळ; गेंबती . 

झाबली स्वी पकडलेले 
कोळ्यांचे जाळे. 

झाबा;, झाबु पु? तेल ठेवण्याचें कातड्याचे 
बारदान. 

झादृ, झावू, झाऊ वि० ? 
तोडके; टाकाऊ.२ कुच कामाचे. 

झामरा वि० केसाळ ( कुत्रा, इ० ). 

झार वि खणवर्णात ( आवाज;-कंठाचा 
किं० वाद्याचा ). 

झार स्त्री ० तांदळ दळून त्याचें 
त्यांतील अत्यन्त बारीक कण, 

झारंगे न? ९ जाळे. २ आंब्रे ३० फळे तोडा- 


९० 


वयाची आंकडेंदार कार्ठा,-जिला तोडलेले आंबे 


(1 


वित्तराळू. २ 


मासे ठेंवावयाचें 


अशक्त; मोडके 


पीठ केले असतां. 


: साठविण्यासाठी टोकाला जाळें बांधलेले असतें. 


झारणे स० क्रि पीठ, तांदूळ, ४० तीळ 
त्याज्य अंश्य आणि त्राह्य > सूप इ० साधनांर्ना 
पृथक करणें. रि 

झारंत्रा पु० १ काहिलांत कढत असलेल्या 
उसाच्या रसताची मळी काढण्याची टोपली. २ 
तेलांताल गाळ काढण्याची चाळण. 

झारा पु० ९ स्वयंपाकधरांत|ल एक आउत ,- 
याच एक टोक पसरट, सपाट, वाटोळें, आणि 
साच्छदर असतें; कढईतून तळलेली भजी काढण 
३० कामां ह्याचा उपयोग होतो. २ वीणा टा 
तारांखालीं कापूस, लोकर, इ८ची दक्ी घालत. 
ती. ३ अशी दशी घातल्याने जो आवाज 16 
तो. ४ कंठांतून असा आवाज निघतो ती. नटी 

झारी [ हि० ] स्थ्री० १ पाणी पिण्याचे १ 
असलेलें पात्रविशष, २ झाडांना पाणी धाला” 
याचें जस्ताचें पात्र,-याला लांब्र तोटी अस्त 
तिच्या टोकाला असलेल्या पसरट अश्या सव्ळि 


। ताडांतून पाण्याच्या धारा बाहेर पडतात. 


झारे 


क्षिजणी 


झारे न०कढत असलेल्या उसाच्या रसाताल कोर्‌ 
कचरा, मळा , इ०काहून टाकण्याच टापल चाळण, 


>.”० ळा 


झारेकररी, झाऱप्रा , झारा [ म० झारण ] पु० 


सोनाराच्या शेगडांतील राख [वकत घऊन तातूेन | 


सोन्याचे आणि चांदांचे कण हुडकून काडून त 
विकून त्यांवर चरितार्थ करणारा. ९ रस्त झाडून 
केरांत पडलेळे कोळसे, धलप्या, आंब्याचा कावा, 
इ०पदार्थ गोळा करून ते विक्रूत चरिताथ करणारा 
माणूल, ३ घरांतील पदाथ सदा धेंडाळीत अस्तता 
असा ( मुलगा ), स्त्रा० झारेकराण 

झाल स्त्री० ९ बांबूचे चौकोनी , उथळ आणि 
सपाट असें शिपतर. ह्या शिपतरांत कणकचे 
दिवे, फळें, इ० पदार्थ ठेविलेले असून लयात 
त्याची पूजा करतात आणि कांही विधानंतर तें 
नवऱ्यामुलाच्या आहूला देतात. २ सुरमाडाच्या 
कळांचे लोंबते धोस ससुचय़ाने.३ बेलाच्या ।शगाना 
शोभेसाठी दरांथतात ते गोंडे प्रत्यक, ४ सू 
आईच्या अगावर र्कि० हातांत घालत किं० घेतें 
तो उडी ( टाकणे १.्द वेदुलांच्या खळात मया- 
डेच्या वाहेर वैदूल पडणें ( खाणे ) 

झालणा पु० मासे भरावयाचे हातानें पाण्यांत 
फेकावयाचें जाळे 

झालर [हिं०] स्त्रा० मंडप, त, झगा, इना 
लावलेला चीण घातलेला कापडाचा पट्टा ,-जां कडांना 
लॉबत सोडलेला असतो तो. २ उप्चाच्या रसाचा 
गळ करण्याच्या कारखान्यांत मांदण [र्के० नांद 
याचे वर घालतात तें चिव्याचे झांकण [१० 
उप्ताचा रस गाळून घ्यावयाची चिव्याची 
चाळण. ३ लय़नांम'यें साड्यांच्या दवश दव, 
रंगाचा तांब्या, बाळकुष्णाची मूति, इ०ज्या [शप- 
तरांत ठेवून तें शिपतर मानकर्‍्यांच्या डावयावर 
ठेवितात ते 

झावळ वि० १ अजागळ; विसराळू 

झावळी स्त्री माड, पोफळी, ३० झाडाचा 
फांदी (चटईच्या रूपांत विणलेंली किं०न विणलेली) 

झावाड न० खडकावर आपटून फुटणाऱ्या लाटा 
प्रत्येक ( उठणे, उसळणें, पडणे ) 

झावू वि० अशक्त, कमजोर , ळेचापचा 


झासा पु० धमकी; धाक; दपटशहा (करणें, 
म्हणणें) 

झाळणी [ म० झाळगे ] खी० धातूचे पात्र 
झाळण्याचा नया, 

झाळणें स० क्रि० धातूच्या पात्राला अथर 
संयोगानें डाग लावणें,-पात्राचे दोन भाग जोड- 
ण्यासाठी किं० भोक चुजविण्यासाठा . 

झिकझिक, झिगझिग, जिगजिग स्त्री १ 
रडगाणे; पिरपीर. २ पावसाचो घुरव्र. 

शेंकणें, झिकणें स० क्रि वरून पडणारा 
पदार्थ ञर्गनीपर्यंत येऊं न देतां तो वरच्यावर 
हातांत घेणे कि० झेलणें. 

झिकविणे स० क्रि» फतविणें. 

जझिकवण(-णी ) स्री० फसविण्याची क्रिसा . 

झिगझिग वर * झिकाझेक ! पहा. (प्रांगी. 

झिंगट न० लहान कि० क्षुद्र झिंगा नांवाचा 

झिंगट वि० मद्य, अफू, इ० अमली पदार्थांच्या 
सेवनानें शुद्धतुद्ध ज्याची गळाली आहे असा. 

शिंगणे अ० क्रि० १ अमली पदार्थांच्या सेव- 
नानें शुड्रिहीन होणें. २ अमली पदाथांच्या सेवनाने 
अमल चडून हेलकावे खात चालणे. 

झिंगरडूं त० एक उडणारा क्षुद्र कोट. 

जझिंगरूं न० लहात झिंगा ,-एक क्षुद्र प्राणी . 

झिंगा, झिंग्या [ स० शिंगणे ] वि० १ 
अमली पदाथांचे नित्यशः सेवन करणारा. २ 
ज्याच्यावर अमली पदार्थांच्या सेवनाने [नशा 


। चढली आहे असा. 


झिंगा [ हिट ] पु० २ एक क्षुर प्राणिविशष , 
२ रागाची लहर ( येण.). 

झिंगी स्थथी० १ अमलो पदाथांच्या तेवतानें 
आलेला कैफ. २ ;अमली पंदार्थ , 

झिगी, झिजी, झिर्टा, झिंझोटी स्थी० 
होक्यावरून तोंडावर लोंबत असलेली केशांची 
ट,-वेणांतून किं० आंबाड्यांतून सुटलेली 

ज्षिजणावळ [ म० झिजणें ] स्त्री धर्षणानें 
निघून जातो तो पदार्थांचा किं० दागिन्याचा 

अंश. 

झ्षिजणी [ म० झिजगें ] स्री० १ दागिना 
दात्र, ३० ना घर्षण झाल्यामुळें त्यांचे नट होतात 


श्चिजणें 


ते कण समुच्चयानें; झिजण्यांची क्रिया. २ आजार 
३० कारणांनी रोडावत जाण्याची क्रिया, 

झिजणे [ हिं ] अ० क्रि० १ धर्षणानें 
पदार्थ कमी होणें; दागिना, पात्र, इ० काना 
फार वापर पडल्यामुळें त्यांचे कांहों. कण नष्ट 
होणें. २ रोग, काळजी, ४० कारणांनी शरीर 
रोडावगे. ३ कष्टामुळें कृश होणें. 

झिजाविणें [ म० * झिंजणें ? चें प्रयोजक ] 
स ०क्रे घासणें.२घासून कमी करणें.२कष्ट करून 
(स्वतास) छृदा करून घेणं.&आपणास झिजवार्वे 
तेव्हां डसऱय्रास रिझवावें आपण शमानानं 
दुसऱ्याची सेवा केली तर तो दुसरा खूष दोईल 

[अजाडण खस० 1० झिडकारण तुच्छ 
मानन दूर सारणें किं० अव्हेरणें 

किजार (-ड-) णञअ० क्र 2 उडविलेली 
बंदूक किं० तोफ, किं० मारलेली काठी, यांचा 
प्रत्याधात होणें म्ह० यांनीं भागें जोराचा रेट 
देणें.इ०.२अंशा प्रत्याधातानें हात इ०्व्यथित होणे, 

शझिंजारा-(-डा ) [ म० शिंजारणें, झिंजा- 


डगें ] पु० उडाविलेल्या वैदुकांचा किं० तोफेचा 
; जौर्ण झालेहें आगे भाकें पडलेले ( वत्न ). 


मार्गे वसतो तो धक्का. २अश्ा धत्र्याने हात इव्ला 
येंगाऱ्या झिणझिण्या . 

झिंजो (-झो-)टी स्वी ०१एक रागिणी, २ वेणी 
रकॅ० अंब्राडा यांतून सुट्टन लोंबत असलेली 
केशांची वट. 


झिट (-ड-) कारणें, किटकावणें स० क्रि० । 
। गळती. ३ ओहीळ 


धिक्कारून दूर सारणे; नापसंत ठरवून टाकन 

झिटिमिटी क्र वि० थेंवार्थेवांना 
कणांनी; ह& हळू; तथपणे , 

झिडकणें, झिडकारणें, 'झिडकार्वगें स० 
क्रि० १-नापसंत म्हणून दूर सारणें.२ तुच्छ करून 
फेकून देणें. 

झिणझिणणें अ० 'कि० झणाणणें 
झालेल्या तीव्र वेदनेन व्यथित होणें 

झिणा वि ० वापरल्यामुळे झिजलेला (दागिना , 
भाड,चंदानाचं खोड इ० ) 

झ्षिण्या स्त्री” अ० व० पूर्णपणे न पोसलेले 
धान्याचे दाणे 


श्िपटी स्त्री ० केद्यांची मोकळी सुटलेली आणि 
छाबत असलेली बट 


कणा- 


एकदम 


७८९६ 


झिलाण 

झिपरी स्त्री० १ केश्यांची सुटलेली बट, 
स्वताच्या देहाची जिला ऊर्जा नाहीं अशी स्री. 

झिंबड स्त्रो० 2 जोराचा पाऊस. २ भोजनांत 
खाद्यपेयांची सम्रृद्धि,र२ नाना प्रक्रारच्या खेळांतील: 
पराकाष्टेची मोज. ३ माणसें, कामें, ३० ची गर्दी - 
दाट, किं० पुष्कळपणा, ४ गायन, वादन, १० 
प्ररगी उडतो तो रंग. 

झिमाश्लिम वि०: लहान लहान थेंत्रांनी आणि 
आवाज न करतां पडणारा ( पाऊपस्त ) 

झिसोटा पु० कपाळाला आठ्या घालणें; डोळे. 
वटारणें, नाक मुरडणें ( मारण, घालण ). 
रागाचें किं० नापसंतीचें हे लक्षण 

झ्षिम्मा पु० मुलींचा एक खेळ 

झिरकणी स्त्री ० पुष्कळ दिवसांच्या आजाराने 
क्षीण होणें, रॉप्रेय माणसाच्या वियोगान झुरणे. 

झज्िरकणें अ० क्रि ? आजाराने रोडावणें. २. 
प्रिय माणसाच्या वियोंगाने झुरणे. 

झिर्‌ंग पु ० कढील्वाचें झाड, 

झिरझिरा, झिरझिरात ॥वि० १ ।विरळ आहे 
वीण ज्याची असतें ( कापड ), २ फार वापरून 


द 


झिरणें अ० क्रि० क्षीण होत जाणें ( आजारा” 
मुळे, चिंतेमुळ, कष्टामुळें ). 

झिरपणें अ० 'क्रि० थेंबाथेंव्रांनीं गळणे किं० 
पाझरणें. 

झिरपा [ म० झिरपणें ] पु० १ ओघळ. २ 


झिरमळी ,झिरमिळी स्त्री० शदागिन्याचा लावत 
असलेला मोती, हिरा, ४० भाग; लोलक. 
२ पागोट्याच्या पदराचे लोंबत असलेल्या जरा 
तंतु ( या अर्था प्रयोग अननेक वचनी ). ३ हर्डी१ 
झुंबर ,₹०चे लोंबत असलेले काचेचे लोलक प्रत्येक 

झिरें न० झाडाची तोडलेली फांदी 

झिलड, झिलाई, 'झिल्ली, झिट हरईकिल्दाट 
[ हिं० झाल ] स्थ्री0 १ चकाकी रची 
उजळा.& झिलईची माती खी० एक १ 
माती ,-निणे भांडे घासलें असतां चकचक! 

झिलगा पु० मुल्गा 

झिळाण [ हिं० झौल-न्झरा ] न०१ 
थळ जागा, २ जात पाण्याचे पुष्कळ हर 


ण- 


झिलट 


नशी जमीन. > जमिनीची आद्रता, ४ दलदल, 


९७ 


झुकाटा 


4 


: ओढा; झरा. २ जमीर्नाची आर्द्रता. ह्ली० शसवळ. 


झिलछलट वि० १ फार वापरल्याने जीणे झालेलें. 
( वेस ). २ अशक्त; कमजोर. ३ कुचकामाचा. । 
 पु० १ एका झाढापासून नवीन केलेलें किं० झालेले. 


टाकाऊ; भिकार. 


झिल्ली [ स॑० ] स्त्ी० रात्रीस ओरडणारा । 
। २ कुटबांतील इतर माणसें मरून गेल्याकारणासें 


एक श्वुद्र प्राणी; राळ. 

झिळामिळी, झिरमिळी स्थ्ी० १ नथ ३० 
ना शोभेसाठी लोंबते सोडलेले जे मोती ३० तें. २ 
बिलोरी झाडास जे लोंबते मणि लावितात ते 
प्रत्येक, ३ गवती छपराच्या खाली लोंवत अत- 
तात त्या काड्या प्रत्येक.४केरकचर1इ३०नीं आच्छा- 
दित जा लोंबत असलेली कोलिष्टकें ता प्रत्येक. 

झीज [ म० झिजणे ] स्थ्री० १ झिजण्याची 
क्रिया, २ पदार्थांचा झिजून गेलेला भाग, ३ 
व्यापारांत १० व्यवहारांत आलेली वूड ( खाणें, 
वसणें, येणें ). 

झींट, झीट न०,झीण स्त्री०,झीड न० १ 
अगदॉ जीण झालेलं झाड. २ ज्याचा केवळ बुंधा 
शिलक राहिलेला आहे. असें झाड. 


३ झाडाच्या इतर फांद्या जीर्ण होऊन गळून पड- । 


ल्यावर जी एकादी दुसरी फांदी शिक राहिलेली 
असते ती. ४ ( लाक्षणिक ) अगदी जीर्ण 
झालेला म्हातारा माणूस, “५ पटकी ३० साथी- 
मध्यें कुटुंबांतील इतर माणते मरून गेलीं असतां 
एकच पुरुष जो जिवंत राहिलेला असेल तों. ६ 
अत्यंत अशक्त झालेलें माणूस; उ० हें मूल वाळून 
झीट झालें. ७ जमीन भाजावयासाठीं झाडाच्या 
तोडलेल्या फांद्या , काटक्या कुटक्या, ३० चा भारा 
( ह्या अर्थी “ झॉंट ? ' झौट ' हे शब्द आधेक 
प्रचलित आहेत ). ८ चंदनाचे खोड, गंधाचा 
रवा, हळकुंड, सुंठ, ३० उगाळून उगाळून शिक 
राहिलेला उकडा; ह्या अथी 'झीण? हा एकच शाब्द 
योजला आातो. 

झीट स्थी० १ भोंवळ, चक्कर ( येणें ). २पंचा- 
इतांची स्थिति; पेच; अडचण, 

झील [ हि० ] स्त्री» १ गायन, वादन, ४० 
कामांताल सफाई. २ कंप ( गायनांतील ). पु० 
छोकरा, मुलगा. न० झाडावरचे आंब्रे तोडाव- 
याची आंकडा असलेली कांठी,-जिच्या टोकाला 
आंबे धरण्यासाठी नाळें लोंबत असतें. पु० १ 


नांवाच्या वाद्याचा एक भाग. दुसर्‍या भागाला 
: बृंब २ असें म्हणतात. २ तेज ( रत्नादिकांचें ) . 


दुसरे झाड; उ० हा आंबा त्या आंब्याचा झील आहे. 
एकटा शिलक राहिलेला मुलगा. २ ( कुखेवि- 


शेषांतील ) पुत्र ,-वंशवृद्दे करण्याच्या दृष्टीनें. & 
एकाद्याची झील उडणे ( किं० उतरणे, किं० 


. बिघडणे ) त्यानें वैभव किं० कांति किं०: उत्साह 


इ०च्या बाजूनें खालावगें. एकाद्याची झोल 


: ओढणे, एकाद्याला झल्ि देणें तो गात असतां. 


त्याची रो ओढणे. एकाद्याची झील चढणे 
तो वैभव किं० उत्कर्ष पावणे. झील चढविणे 
१ चकचकीत करणें. २ वैभवास चढविणे. ३ साफ 
तासणे 

झुई स्री» नदीतोल क० खाडोतीलबेट, जुवां, . 
जुवें, जं. हे ह्याच अर्थाचे अन्य शब्द आहेत. 

झुकर्णे [ हिं ] अ० क्रि १ इमारतीचा 
किं० मांडवाचा खांब, भिंत, इ०नीं लंबरेषेपासन 
सरकणें किं० च्युत होणें; कलणें.२पदार्थांनें स्वस्था- 
नापासून च्युत होणें. ३ वाकणें. ४ एकाद्याची 
दृष्टि चुकवून पळून जाणें, ५ रोग, चिंता, ३० 
कारणांनी कृश होणें. ६ योग्य मार्ग सोडून भल-. 
त्याच मार्गाला लागणें किं० चुकीचा मार्ग धरणें. 
& झुकत झुकत चालणे चालतांना एकदा उज- 
वीकडे आणि एकदा डावीकडे कलत कलत चाल्णें; 


डुलत चालगें. 

झुकविणें [म० ' झुकणें चे प्रयोजके ]स ० 
क्रि ९ कलविणें; वाकविणें; वळावैणें.रणकाद्याला 
टाळा देऊन पळून जाणें. ३ थापबार्जीनें कोणेकाला 
कताविणें. ४ घुशामर्तानें कोणेकाला अनुकूल करून 
घेणें. 

झुकाटणें, झुकांडणें [ म० झुकणें ? पासून] 
ल० क्रि० कोणेकाची नजर चुकवून पळून जाणें. 

झुकाटा पु०, झुकाटी, झुकांडी, झुकारणो 
स्री० [म० झुकण, झुकावण | १ कोणाकाची नजर 
चुकवून हळूंच पळून जाणें, २ निसटून जाण्याची 
क्रिया, 


झुकापुरी 


झुक्रासुरी [ म०' झुकणें, झुकावेणे ] स्त्रा? 
कोणेकाला फप्तवून त्याची नजर चुकवून पडून 


७८८ 


जाणें. कोंगेकाला झुकापुरी देणें त्याची नजर । 


जाणें. 
टोळी; थवा; लोकांचा घोळका. 
भ० फक्रि० १ चमकणे. २ चंचल- 


व्ुकवून पळून 
झुंग स्त्री ० 
झुगझुगणें 


पणे [० आस्थिरपणानें हेलकावे खाणें ( आसन्न- । 


मरण अक्या माणसाचे प्राण, के० 
संपलं आहे अक्या दिव्याची ज्योत, ३० ना). 

झुगर न० झुंबर ( दिवे लावण्याचे ) 

झुगर, झुगार न० २ जुनें आणि जर्णि 
आलेलें वस्र. २ लञ्मकार्यात पाटील, दंशसुख इ० 
ना देतात तोः मानाचा पाद्याख; ह्या अथी 
५“ झगार ? हें अधिक प्रचलित रूप आह. २ काण- 
तांही कुचकामाचा टाकाऊ पदार्थ ,( माणूस , चिर- 

न, चे 
झुगर, झुगार [वे० फार वार्परल्यासुळ जाण 
झालेलें ( वसन, ३० ) 

झुगारणें ख० क्रि८ दूर फॅकून दण 
उडविणे, 

झुगारणें [मझुगारगें] न० रोड आणि अशक्त 
प्राणी; दुर्बल माणूस, जनावर, ३० 

झुगारा [ म० झुगारणें ] पु० कोणेकाचा 

चुकवून काढलेला पळ ( क्रे० देण ) 

झुंज [ सं० युद्ध ] न० १ लंढाइ; मारामारा 
( दोन वेळ, दोन माणसें, ३० ची ), २ भांडण 
बोलाचाली. 

झुंजणे , झुजणें अ० ॥० कोणेकानें कोणे- 
काशीं लढणें (किं० मारामारी करणें, 

झुंजरूक सुंजरूक, जुंजूमुंजू, झुजुकसुंजुक 
न० २१ प्रभातकाळ. २ पहाटेचा प्रकाश. 

झुजञविंणे [ स० “ झुंजणें ? चे प्रयोजक ] 
स० क्रे० भांडावयास लावणें; दोन पक्षांत वेव- 
नांव उत्पन्न करून त्यांना भांडावयास लावणें. & 
कण्या ( के० दाणे ) टाकून कोंबडे झुंजविणें 
आपले पेसे खच झाल्याची परवा न करतां दोन 

माणसांना भांडावयापत लावणें ( आपल्या गमती- 
खातर ) 

झुजाट 
नोरदार 


गाट 


दर 
७, * 


छुजाट [ म० झुंजणे ] वि० 2 
(वारा, इ०)'क्रि० सुटणे. २ रणशूर, 


ज्याचे तेळू । 


' स्त्रा2 लढ 


क्रि2 वि० जोराने, आवेशाने ( वारा वाहगें 


! प्कणें, ३० ), न० वादळ, जोराचा वारा( येणे). 


झुंजार [ म झुंजणें ] वि०रणदूर;लढवय्य़ा 
मारामारां, (क्रे०्लागण हाण ). 8 
झुंजञारराव पु० योद्धा, लढवव्या ,रणश्र . 

झुं्ञुरका (-की ) क्रि वि मोट्या पहाटेत. 

झुझणें, झुंजार ₹० ' झुंजगे, ' “ झुंजार, ? 
इ० पहा. 

झुटक्रणें अ० क्रि० कोंगेकाची नजर चुकवून 
पळून जाणें 

झुटका पु० 2 वाऱ्याचें किं० धुराचे तोंडांत 
एक्रे वेळी ओडून घेतलेहें परिमाण; झुरका 
( चिडीम, युडयुडी इ०तून;) क्रि० धेणे. २ पाणी 
दूव, चह्दा, ३० चा घोट ( घेगे ), ३ चुट्टा,विडी. 
४ लहानसे गाणें; गमतीची गोष्ट; विनोदाचे 
वचन: सुभाषित. ५ आहाणा; उदाणा; कोंडे. ६ 


! थोडा वेळ येतलेलळी झोंप. 


झुटासुटा क्रि वि० २ वेंब्राथेंवाने, २ थोड्या 


' थोड्या प्रमाणांत 


झुटा, झु्डटी खानक [ हिं० ] स्री० १ उष्टा- 
वलेले ताट ,-ज्यांतून दुसऱ्या माणसाला कांडी 
खातां येत नाहो. २ कायमची म्हणून दिलेला 
इनाम जमीन. 

[ हिं८ ] स्त्री 
ठिकाणीं गोळा झालेला म 
ससुचयाने. . 

झुडतर [ म० झडणे ] वि2 रोडावर्लर 
( माणूस, जनावर, झाड ). 

झुडप, झुट्टूप न० लहान झाड 

झुडपी [म० झुडूप] स्त्री०१ झा डांची जाळी. 

झुंडाई [ म० झड, झोंड ] स्री» झोंडपणा? 
दांडगाड . 

झुडी, झुंड स्त्री? टोळी, थवा. 

झुणका पु० हरभऱ्याच्य़ा ढार्ळाचें ए 


ळा; थवा; एके 
सें किं० जनावर 


> 


गण 


क तौर 


जड १७ व 
लावणें; ह्याला पिठळें, आळण, इ० अन्य 
आहेत. 

झुणा पु० मुलींचा परकर. 

झुणा , झुण्णा चा एक खेळ. 

झुणा, झुण्णा पु० सुलांचा एक ७ ओढा, 


झुतरी, झुन्ती स्री लहानसा पाट, 
क० नाला ( वाहाता किं० कोरडा ). 


२२२ 


झुबकळी 


झुब्कळी, झुबकवाळी, झुबक्ेबाळी, 
झुवबाळा, झुबी स्थी०, झुवब। पु०, झुवें न० 
स्रियाच एक करणभूपण 

झुंबड स्था पदार्थविक्षष मिळविण्यासाठी 
आल्याचा गदी किं० दाटी ( घालगें, पडणें ) 

झुभर पु०, न० अनेक दिवे लावाववाच्या 
“जायाचे काचेचे एक प्रकारचें लोवतें झाड 

झुब्रा [ हिं ] पु> १ पाय़वोळ उगला. २ 
झुवकवाळी 

झुप्तकणें अ० [क्रि ठमकत ठमकत चालगें. 
_ झुमका [ हि० ] पु० घोस, युच्छ (फुलांचा, 
आत्यांच्या, हिर्‍्यांचा ). & झुमकेद्रार वि० 
ज्याला मोता, हिरे, पाच, इ० चे घोस लोंबत 
आहेत असें ( कणभूवग इ०). 

झुमझुम, झुमझुमां क्रि वि० झुमझुम अपा 
आव,ज होईल अशा रीर्तानें धागऱ्या ३८ वाजगें. 

झुरके [ म० झरका ] स० क्रि? (तपकीर) 
नाकांत ओडून घेणे; ( विर्डा, युडगुंडी, इ० चा 
धूर ) तोंडांत ओढन घेगें. अ० क्रि> एकाद्याची 
“मेजर चुकवून पळून जाणें. 

झुरका पु० 2 युडयुडी, विडी, चिर्लाम इ०तून 
उका खपत धतलेला धूर. २ एका वेळ्स नाकांत 
आंहून घेतली तपकीर [ (वल्न) 

झुरझुरीत वि विरळ विर्णाचें, नझरझिरांत 

झुरट वि रोडावलेला, छुरटलेहा, वाळलेला 
१ माणूस, प्राणी, झाड ). [ कोंडा , 

झुरण न० कुटलेल्या तांदुळांचा चुरा किं ० 

झुरणी [ म० झुरगें ] स्त्री १ क्षय; राडाव- 
ण्याची क्रिया, २ थेत्रे थेंबे गळणें [किं० पाझरण , & 
एकादा झुरणास पडणें, एकाद्याला झुरप्ा 
छागणे १ तो दिवसेंदिवस शरीराने क्षीण हाणे.२ 

खासमुळे दिवसें दिवस आधिक अधिक जजेर [० 
[नरानन्द होत जाणें, 

झुरणें अ० क्रि २ पाझरणें, गळणें ( वार- 
दानांतून पाणी, दूध, इ० ). २ ए्काद्याचा' नजर 
चुकवून पळून जाणें. २ जुन्या घराच्या ॥भताच 
ढपळ, विटा, इ० एकसारख्या गळून पडण, ४ 
जुन्या गवती छपराच्या काड्या एकसारख्या गळत 
अप्षणे, ५ मनांत चपून ठोवलल्या दुःखाने 
र४वसक्षांग होत जाणें छेझुरतुडउला वि०१झुरणाला 

1. हि 


७८९ 


झुलणं 


लागून रांडावळेला किं० क्षांण झालेला.२ अशक्त 
[डका तुटका; अत्यन्त जाणे 
_झुरपणी, झुरपणें मार्गे : झिरपणी, १ ' झिर- 
पर्णे ) पहा. 
झुरसुरणे अ० फक्रि० १ रोगानें $० चिंतेने 
सुकणें, क्षीण होणें, ० रोडावगें. २ प्रियज- 
नाच्या मरणाने किं० वियोगाने दु:खित असणें. 
झुरळ, झुरळे न० १ एक लहानता पंख अस- 
लेला प्राणी. २ दिव्याच्या ज्योतीवर झडप घाल- 
णारा एक क्षुद्र कोट, & समुद्राला झुरळाची 
गरज लागते मनष्य किर्ताही मोठ्या दजाचा ्के० 
श्रांमंत किं०प्तमर्थ असला तरी त्याचें हल्क्या आणि 
क्षरर माणसावांचून नडतें. 
झुरळी स्थ्ी० १ अंगाच्या त्वचेला पडलेली सुर- 
कुर्ता []किं० वळी. २ फळाच्या पृष्रभागावर पडलेली 
सुरकुती. ३ वळी, दुमड. 
झुरळूक क्रि वि० अंधक, अस्पष्ट (िसिणें). 
ख्यी० अंधक किं० अस्पष्ट देखावा. 
झुराबावरा वि० १ दांडगेश्वर; वोलण्या- 
चालण्यांत मर्यादा उलंवणारा . २ छाकटा; नखरे- 
बाज, 
झुरी स्थी० ल्हानसा ओहोळ किं० नाला. 
झुरुका ' झुरका ? पहा. 
झुटंझुरूं ० दि० थेंत्रा थेंभांनो (पाणी वाहणें 
क्रिं० पाझरणें) 
झुरुमुरू क्रे० नि० १ अशक्तेपण; कम- 
जोरपगानें. २ सेथपणें. ३ निजींवब स्थितात. ४ 
वेतावेतानें. ५ केवळ प्राण धरून किं०र्जाव धरून, 
झुलक स्त्री० वार्‍याचा मंद प्रवाह; झुळूक 
झुलंकंणें अ० क्रि० वाऱ्यांत मंदपगें हेलकावे 
खाणें ( वस्षानें ). स० क्रि> ( वस्मादिकांना ) 
हेलकावे 
झुळकवणजी, झुलकावणी [ म० झुच्कांविणें ] 
स्थ्री० कांहीं वात झोकून कोणेकाला फसविणे 
झुलकाविणं, झुलकाविणें [म० ' झुलणें * चें 
प्रयोजक ] स० क्रि वात] झोकून किं० देऊन 
णेकाला फस्तविगे [के० थांबबून धरणें किं० 
लांबर्णावर ढकळणें. 
झुळणा पु० झोपाळा, 


झलवा 


षः 
>>> 


झुलणें अ० क्रि०-१ कलणें; हेलकावे खाणे; 

डलणें. २ इकडे तिकडे नि ुद्यार्गापणांत हिंडणे. ३ 
झोके खाणें किं० घेणें. 

_ झुलवा पु० परजातीच्या स्रीशा कि० विववेश्ी 
कीं ० दुसऱ्याच्या रांडेच्या मुर्लाशी लग्नाच्या विधीचे 
अन॒करण करून पत्नी म्हणून तिला स्वीकारणे. 

झुळारपैणे, झुलाविणें [ म० * झुलणें ? चें 


५७9७० 


प्रयोजक ] स० क्रि? थापवार्जीने कोणेकाला 


कसविगें ० तो आपल्या नादा 
क्रे० तो आपल्या कच्छपा ला गेल असें वर्तन करणें. 


> 


झुला [हिं०] पु ० तात्पुरता केलेला दोऱ्यांच्या 
झोपाळा. 


झुलावा पु० झोपाळा. 


झुलूप | फा८० जुलफ ] न० लहान मुलांच्या 


] 
| तो केशांचा 


डोक्यावर कानापाशी राखतात 
झुबका, | | 
झुळका पु० तोंडांत घेतलेला गाण्याच घोट. 
ळझ्वुळ (-ळा ) क्रि? 1व० १ मंदपणे 
हार फारसा आवाज न करतां ( पाणी वाहण) री 
-/ श्रेथकपग र्क्र० अस्पष्टपणे (दूरचा पदाथ दितणे) , 
ळझुळींत ब्रि०स्त्रच्छ धुवून वाळविळेळें वस्त , 
क्ँगांत धाळावयाचा कपडा, ४०. 
झुळणा पु० द्रोऱ्यांचा झोपाळा, प 
झुळवणी [ म झळमुळन 1] 


र्त 
पश आणि फारसा आवाज न॑ १ 


लागेल अप्तें करणें 


। दायक काम “किं? माणूत. ४ 


*. 


झप 


भोक ,-ज्यांतून शेतांताल पाणी बाहेर वाहून जाते» 
२अक्या भोंकांतून वाहागारें पाणी . न०तांदूळ स्त्ड्णे 
चाललें असतां उडतात ते शार्राक कण [किं० खवा 
ळतें ते पीठ. 
झूल स्त्री घोडा, हत्ती, 
आच्छादनाथं 1० शोभार्थ घालतात तें वस्त. 
झेंगट न० 2 धातूची तबकडी /-जी कांही. 


नातीचे भिकारी भीक मागतांना बेडावितात. २ 
घातूची तबकडी -जीवर दिवसाचे तास वडाविले 
जातात. ३ पाठीस लागलेले कांदा लचांड; त्रास- 
पंचाइतीची ॥कॅ० 
वेचाची स्थिति. ५ चरितार्थासाठी कोणी माणूस 
करतो त्या खटपटी लटपटी, वुतत्या ३ ०समुचचयाने. 
झेंगटका [ म० झेंगट ] वि० नानाप्रकारच्या. 
लटपटी खटपर्टी करणारा; कुत्र्याचे पाय मांजरा” 
वर आगि मांजराचे पाव कुत्र्यावर घालणारा. 


झजटणें अ० क्रि? खणखण आवाज करणे. | 
णे; खर” 


झेजरणे, झेझरणें स० क्रि० ९ धात 
कर्त 


ऱ्े्‌ पर्डत 


इ०च्या पाठीवर 


२ दांडगाईंने पदाथांचा उपयाग 
तो नासणें कि० बिधडविणे, 
किं० खोकला यांनां जर्जर होर्ण. ह्या ता 
ट्णें : 2 असेही शब्द डी हिं 
'; झज -. पडका 
एकाद्याचें नाक जरण क 
ी पुसण्यान तें 


डून टाकणें. ाः 
माडणे [रक० 


न् 


झंझडणें 


१ ६ 


य > 
झपटा 


७७१ 


२ 
झाका 


1हसका ॥किं० नेट ( घालणें, मारणे, टाकणें ). ४ 
( झोपाळा, पाळणा, घड्याळ्याचा लंब्रक, इ० 
च्या ) आंदालनांत एका वाजूकडची गाति (घालणें 
देणें, घेणे ) 

झपटा स्प्रा० केशांची माकळी सुटलेली बट 

झेपणें झेपाविणें स० क्रि £कांहो एक कार्य 
पथकरून शेवटास नेणें किं? पार पाडणे. 
उ० एवढें ओझें मी ज्ञेपीन. अ० ।क्रि> १ एका- 
थाला कांहों कार्य करावयाला सामथ्यं असणें; उ ० 
हे काम मला झेपणार नाहीं. २ शेवटास जाणें; उ० 
बरो मसलत झेपली ( ० झेपावली ) 

केपसा [ म० झेप ] पु० १ झोपाळ्यावर 
आदालन करतां यावें किंग्सुरूंकरतां यावे यासाठीं 
समारच्या भितीला जी दोरी हातानें खेचावयासाठां 
अडक[विलेली असते ती.२झोपाळा इ०वर घेतलेला 
झाका; आंदोलन ( देण, घेगें ). २ मातीचे वि, 
राखच डेखूळ [० खंड 

झेपावणें अ० [क्रि १९ पुढें उडी मारणे. 
झडप घालणें; उ० गरुड तापावर झेपावला. 

झेपुटा [ म० झेपणें ] पु० पाळणा, झोपाळा, 
इ०ना झोके द्यावयाची दोरी. 

झेंबणें, झैमणे अ० क्रि० 2 कोमजणें; सुकणे; 
बाळणें. २ डुलकी खाणें; पेंगणें. 

झेलगें [ म० झेलणें ] न० आंबे इ० तोडाव- 
याची लांत्र काठी,-जिच्या अग्राला आंकडा आणि 
पाडविलेले आंब्रे धरावयासाठीं जाळे असतें. 

झेलणें ल० क्रि १? पडत असलेला किं० 
कांहीं अंतरावरून येत असलेला पदार्थ ( चेंडू, 
फळ, इ० ) जमीनीला लागवयाच्या अगोदर वर- 
च्यावर धरणें [० पकडणें, २ गाण्याचे शब्द 
किं० चाल एकदा दोनदां ऐकून लक्ष्यांत ठेवणें 
किं० उचलणें किं० पकडणे. 
ण्याची, चालण्याची; [किं० हतण्याची ,लकव [कें० 
विशिष्ट तऱ्हा लक्ष्यांत धरून तिचें अनुकरण करणें. 
४ कोणेकांची मसळत, सूचना, बोध, ४० चा 
स्वीकार करणें. ५ लढाई, वाद, इ० चें आव्हान 
स्वीकारणें. & एकाद्याची थुंकी झेलणें स्वकार्य 
साधण्यासाठों कोणा समर्थाच्या मूखपणाच्या 
वंधानांचे समथन करणें [क० त्या विधानाला 


२ 


२ एकाद्याची बोल- । 


णारा आपल्या शरीराला पुढ जाण्यासाठा देती तो | 


२ पलण । 


टेका देणें [क त्या समथांचें ओंगळ हुकूम अमलांत 

| आणण 
झेला पु० १ फुलें युंफून केलेला गुच्छ. २ 

। आंब्याच्या झाडाचे आंबे तोडून खालीं ज्या टांग- 
लेल्या जाळ्यावर टाकतात तें जाळे, २ बागेतील 
वांगं, भेंड्या, ३० झाडांवर पाणी शिंपडण्याचो 
पसरट टोपली 

झाक पु० १ कल एका दिशेस कलणें किं० 
वळणें;चालतांना तोल चुकण्यवाची क्रिया(जाणें). 
२ एकदा मनुष्य कोर्णाकडे जात आहे या संत्रंधानें 
आपण तक किं० अदमास करून ठरविलेली 
दिशा; गंतव्यस्यान,-आपण तकोनें ठरावेलेलें; उ० 
त्याचा झोक पवर्ताकडे जावयाचा दिसतो. ३ 
कांहों गोष्ट करण्याची प्रव्रात्ते [कि कल, ४ 
बोलण्याचालण्याची तर्‍हा ॥कॅ० ढब. ५ ऐट, 
थाटमाट , नखरेवाजी, ६ वाऱ्याचा ॥क्निं० धुराचा 
सोसाटा. & झोकदार वि० ऐटदार; नखरदार 
भपक्याचा, झोकपट्टी स्त्री० थापवाजी. झोक- 
चिठ्टा (-छा ) स्त्रा? १ कोणेकाला कोणेकानें 
कोणेकावर दिलेलें ल्वार्डाचें पत्र,-ज्या पत्राने कार्य 
होणें शाक्य नसते तें; ल्वाडीची चिट्टी. २ तुझें 
। काम मां अमुक वेळेला करून तयार ठेवीन असें 
एकाद्याला सांगून ते काम न करतां त्याला दिलेला 
व्यथ हेलपाटा ( क्रि० देणें ). 

झाकणे अ० [क्रि १ कलणें; एका दिशेकडे 
वळणें. २ भलत्याच दिशेकडे वळणें. २ चालतांना 
हेलकावे खाणे; स० [क्रि० १ जारानें फेकणे, २ 
पोटांत फेकणें; म्ह० मोठमोठे घोट कॅ० घास 
घेऊन णें [किं खाणें उ० दारू झोकणें, ३०. ३ 
कांहों जोखमीचे [किं जिकिरीचे काम पार 
पाडणें. 8 झोकली बातसी स्त्री५ उडत उडत 
आलेली खबर. बातमी झाकणे कांहों निराधार 
खबर सांगणें. 

झोका [ म० झोकणें ] पु०१पाळणा ,झोपाळा 
। इ>चा एक हेलकावा(घेणें, खाणें ,देणें );उ०मुलाला 
। पाळण्यांत घालून झोका देणें. २ ल्वाड व्यापारी 
गिऱ्हाइकाला फसविण्यासा ठीं तराजूला देतात तो 
हिसका. २ रिकामा हेल्पाटा; विनाकारण करावी 
लागलेली मजल; उ० आपण ह्या पाऊलवारेनें 


| 


झाकाडा 


जाऊं म्हणजे आपला तीन मैलांचा झोका वाचेल 

व्यापारांत ठोकर ( क्रि० वरसणें ). ५ ल्वाडा 
फसवणूक ( क्रि० देणें ). & & झांक्राझाक 
स्त्री» 2 केकाकेकी. २ कोणेकाला कांडी कामा- 
साठीं व्यर्थ हेलपाटे घालावयाला लावण, २ 
कामाची एकमेकांवर कोलीकोडी; ह्याने त्याच्या- 
वर तें काम लोटावें आणि त्यानें ह्याच्यावर असा 
प्रकार. झोका ठोका पु० यद्रच्छनें घडून आलला 


कांहीं गोष्ट ( अनुकूल [के ० प्रातकूल ). झाका- । 


डोक्यांत येणें केवळ यदृच्छेनं र्कि० देवगतान 
५ कांददीं गोष्ट )१धडण 

ओकांडी स्त्री०, झोकांडा पु०, झाकाड न? 
४ एका बाजूला तोल [र्क० कल जाणें. २ अमला 
पदाथांच्या तवनान अमल उडून चालतांना जाता 
ततो झोक. ३ 
चालतांना जातो तो झोक, ४ एकाययाला फतवून 
त्याची नजर चुकवून पळून जाणं 

झेःजा, झोझा वि० ल्ट्ट; दोंदील; पांटाळ, & 
झाजामल्यारा पु० २ ल्ह किं० अगडवंत्र अत्ता 
माणूस. २ ज्यानें नेसलेळें धोतर ्के० अंगात घात. 
लेले कथडे अव्यवास्थत आहेत असा मन्‌'्य 


झोटं, झोंटी स्त्!० १लहान मुलांच्या डोक्यावर 
कपाळाला लागून जे केशांचें झुलूप शुंडांच्या अगादर 
राखतात तें. २ मोकळी सुटलेली केशांची वट 
झोट पु०९ व्यवहारांत जो निल्ञ्ञपणानें वागता 
तो. २ सावकाराचा पैश्ाबद्दल तगादा आला असतां 
जो हात पाय आपटून त्यालाच निंल्ञ्जपणान 
[शेव्या देत सुटतो तो. ३ कोणीही दांडगेश्वर. & 
झोटधरणी स्त्री० १ एकमेकांच्या शेञ्या हासडून 
केलेली मारामारी; केशयाकेशी. २ कलह, भांडण, 
मारामारी. ३ निल्कज कुळाकडून पैसे वसूल कर- 
ण्याची खटपट किं० यातायात. ४ कोणा समर्था- 
कडून आपलें कांहीं काम करून घेण्यासाठी भोगावे 
लागणारे कष्ट. झोंटाई स्थ्री० ९ झोटपणा; झोटाची 
वागण्याची तऱ्हा. २ दांडगाइंचें आगि निल्ज्ज- 
पणाचें वर्तन . 
झोटिंग पु ० १ मृत मुप्तलमानाचें भूत.रज्याला 
अको मुलें आणि घरदार नाहीं आणि जो एका- 
ती नागू रन पळून जाईल याचा नेम नाही 
*» रे लोकांना फसविण्यांत पटात | 


७७२८ 


उपोषणामुळें [किं० अशाक्तपणासुळ | 


झो डणें 


| माणूस. झाटग पाढदद्याहा स्त्रा०९ अव्यवस्थित 
. पणाचा कारभार किंग्कारकोदे बंदशाही; अदा 
धुंदी. २ पराकाष्टेचा गोवळ 
। झोड _ म० झोडणें | स्त्री” ९ खरपूत मार 
( एकाधाला दिलेला).२ धान्याच्या पड्या कणसें 
इ० झोडपण्याची क्रिया. ३ जोराचा क्रया. 
अतिदायपणा. ५ जोर( पावसाचा ). & पावसान 
! झोड लाविली आहे पाऊत एकसारखा आणि 
ञोरानें पडत आहे. अभ्यासावर झाड देणें न 
गमतां अभ्यास्त करीत राहणें. त्य़ाने मघापासून 
शिवड्यावर ( किं० अन्य़ खाद्यावर ) झोडं 
ळाविली आहे तो ते खाद्य एकसारखे खात 


सुटला आहे. गाण्याची, लिहिण्याची ॥क८ भट- 
कण्याची झोड लावणें ते एकसारखे करात 

राहणें. झोडकाम न० ज्यांत कौशस्य [क ०नाजूक- 
। पणा यांची फारक्ली जरूरी नाही आणि जें वेव 
शर्रारवलानें किं० धोपट मार्गानें करावयाचे अत 
| काम, झोडकाम्या पु० केवळ धोपटमागांने काम 
। करणारा माणूस; ज्याच्या कामांत नाजकपणा 
नाहीं अस्ता मनुष्य 

झोंड पु० १९ अरेराव; पुंड. २ लाकाच पदाथ 
| दांडगाईनें लाटूं किं० वळकावूं पाहणारा 

गा [म० झोडणे ] वि ९ झोडणारा 

मारकट. २ निल्ज्ज. २ हट्टी, हेकेलखार 

झोडगी [ म० झ!डण गस्थ्रा०्वान्यांचा 


क्ण््यै 


झोडपून त्यांतून दाणे काढण्याचे क्रिया 
झोडगे [म०झोडणें ] न कॉडगी 
किं० हट्टी स्री. 
झोडझपाट खालीं “ झोडणें मध्यें पहा . 
झोडणी [ म० झोडणें ] स्त्री० * कश 
डपून त्यांतून दाणे काढण्याची क्रिया 
अभ्यास न केल्याबद्दल किं० गैरारिस्त वतंना 


बद्दल विद्यार्थ्यांला मारणे शगैरवर्तनाव्रदळ काण 
चोप देण, 


नेलभ्ज ह. 3 


झोडणें स० क्रि० २ मारणें बडाविणे. * 
कणसांतून दाणे काढावयासाठो त्यांच्यावर 
काठ्यांचा प्रहार करणें. २ खाद्य पदाथ खून 

हाताने 


खाणे; भोग्य वस्तु खूप भागणे ४ दांडग्या ह. 
( कांहीं काम ) करून टाकणें किं० संयावर 


झो डपणें 


झोडझपाट पु०, झोडझपेट स्थी० २ दांडगाई्चें | झोंबू नको. ६ 


कांही कृत्य, २ बदमापगिरी. 

झोडपणें स० क्रि० मारणें, वडविणें. 

झोत पु० 2 अर्भांची मोठी आणि उंचज्वाळा, 
२ वरून पडणाऱ्या पाण्याचा मोठा प्रवाह, ३ 
पिचकाराोतून उडविळेली जोराची संतत धार 

झाप [ सं० स्वाप ] स्थी० निद्रा ( येण 
लागणें, घेणें ). & झोपीं जाणें निद्रावश होणें; 
(कोणेकाला) झोप लागणें.झोपेला(किं० निजेला) 
घोंडा आणणि भुकेला फ़ोंडा पाषेपणाची 
राइडाशी. 


झोपडी स्त्री०८, झोपडें न०_ गरीवाऊ धर. 


झोपण न ०वाटोळें फिरणाऱ्या वेलाच्या डोळ्यां- 
वर घालावयाचे झांकण. 
झोपा पु० १ झोपाळा. २ हेलकावा. २ नांग- 
रलेल्या जमीनींत धान्य पेरल्यानंतर जमीन सारखी 
करण्यासाठी झाडांच्या टाहाळ्यांची जुडी करून 
फिरावतात ती. ४ दाराचे काम करणारा 
गवताची किं० कामट्यांची ताटी; झोपाटा. 
& बेल गेला ज्षांपा केला नुकतान होऊन गेल्या- 
नंतर वंदोबस्ताचीं तजवीज काय कामाची ? 
झोवपाटा पु० वर ' झोपा ? अथ ४ पहा 
झोंप!ळा पु० हेलकावे खाण्यासाठा दार्‍्यांचा 
किं० लाकडांची रचना; चोपाळा; चीपाळा 
झोपाळू, क्षोप्परा , झोपाळ (-ळ्या) [स० 
झोप ] वि० १ फार फार झोप घेणारा. २ झापन 
आक्रांत झालेला. 
झोबट, झोंबाट, झोंबडें न० १ पाठोस लाग- 
लेले उपद्रवी माणूत किं० काम; शुछकाष्ट.२ कल्ह, 
भांडण. ३ भांडणाररा माणसे ( [क० माजर, कुन्ना 
इ० ) समुच्चयाने 
झोंडणें स० क्रि. १ धान्य काढावयासाठो 
कणसें ) बडावेणे 1को० झोडवणं, २ धुण्यासाठी 
( चिरयुटें ) हापटणें [० लाकडाने वडविणें 
८ झोबाडणे ? पहा 
झोंबणें अ० क्रि० २ क्षार क० तिखट पदार्थ 
त्वचेला वेदनाकर होणें. २ चिकटणे, २ सप, 
माझी, मंगळा, इ०नीं देश करणे, ४ अंत:करणा- 
ला पोडाकर होणें. ५ दांडगाईनें ( कांहीं पदाथ 
कें माणस ) पकडणे; उ० दूर हो, मला असा 


७७३ 


> त. 
झाळा 


वृक्षावर (फळें किं०फुले) दाट येणें. 

झोंबरा [ म० झोंवणें ] वि० झोंबून त्रास, 
उपद्रव, [क० वेदना (देणारा पदार्थ [कि ० माणूस) . 
वर * झोंब्रणें ) पहा. 

झोंबा पु० तेलाचें वारदान. 

झोंबाडणें स० १ दांडगाइंनें हिसकावून घेणें. 
२ लणें; ठवाडणें. 

झोंबाडा [ म० झोंवाडणें ] पु० १ हिरावून 
किं० दांडगाईंनें कांहॉ पदार्थ धेण्याची क्रिया . 
(घालणें, करणें, मारणे).२चोर; छटारू; दरोडेखोर . 

झोंबी [ म० झोंबणें ] स्त्री० १ कुस्ती; झुंज; 
लढाई; लढत . २ बिलगणें; िकटणें 

झोऱ्या पु०सुताडा; जाड सुताचें विछायतीच्या 
उपयोगाचे वल्न. 

झोल, झोळ पु० १ अंगरखा, ल्हंगा, परकर , 
इ०चा घेर. २ नौटनेटकेपणानें आणि चापून 
चोपून न पेहरलेल्या कपड्यांना येतो तो बेडील 
फुगवटा, ३ दोन बाजूंस दोन आधारांवर ताणून 
बांधलेल्या दार्राला, तारेला, [किं० वस्नाला स्वतां- 
च्याच वजनानें मध्याशी येतो तो सईल्पणा ॥क० 
अद्या सईलपणानें खालीं लोंबवणारा भाग. ४ झट- 
क्याने केलेलें गमन. & झोलकांडा पु० गेलेल! 
तोल; झोकांडा ( जाणें ). 

झोलर, झोलार [ म० झोल ] वि० फुगब- 
ट्यानें बेडौल अलें ( पेहेरलेलें वसन ). 

झोला [ म० झोलणें ] पु० १ झोपाळा; 
हिंदोळा. २ पेहेरलेल्या वल्नाचा फुगलेला भाग, 
३ टाळाटाळ; चुकवाचकव. ४ सोगा ;-पेहेरलेल्या 
वस््नाचा . 

झोलकंबणें, झोळंबणें अ० ॥क्रे० लोवत 
कंठ लोंबकळत असणें 

झोळकं (-कुं-) बा, झाळखं (-खु-) बा पु० 

१ लोंबत राहाणें [० असणें ( खाणें, घेणें ). २ 
झोपाळा. 

झोळण स्त्री० १: पेहेरंलेल्या वस्नाचा बेडोल 
फुगवटा. २ सुरकुता; दुमड, 

झोळणा षु० चारपांच कप्ये असलली एका 
विशिष्ठ रचनेची पिशवी. 


>. पवी 


झोळी स्त्री० १ चौकोनी वस्नाच्या दोन दोन 


ज्ञ्या 


> पॅक्‍लसॅँॅकसॉनशिणर्शि शण 


कोपऱ्यांना गांठी देऊन पदार्थ ठेवण्याला तात्पुरती 


७७४ 


करतात ती पिशवी. २ मधुकरी मागणें इ०साठा ' 


करतात ती वर पांगितल्या प्रकारची पिशवी. & 


झोळी घेणें ( किं० सावरणें ) भीक मागे. 


लागणें. झोळीकोपरगांवचा सुभा पु० भिक्षा 
मागण्याचा धंदा. झोळीबंद पु? भीक माग- 
ण्याचा धंदा करणार[ माणूस. 

इया, इप्राइपा अव्यय घोड्याला जलद चाल- 
ख्वाची इश्शारत ह्या शब्दानें केली जाते. & झ्या 
म्हणणे, इग्रा करणे एकाद्याची नजर चुकवून 
पळून जाणें. 

झ्याऊ मागे 'झाऊ ? पहा. 


>>>. 


डय 


जञ संस्कृत व्यंजनमाळेतील हें दहावे व्यंजन 
समजलें जातें. ह्या अक्षराला स्वतंत्र अवस्थाते 
नाहीं. तें च, छ, ज, आणे झ, ह्या चार अक्ष - 
रांच्या मागचा अनुस्वार दाखविण्यासाठा पुढच्या 
अक्षराशीं जोडून लिहिले जातें. संस्कृतांतून मरा - 
डीत घेतलेश्या शब्दांतील अनुस्वार दाळावितांना 
कधीं कधीं * न ? हें अक्षर योजले जातें; उ० 
वत्चम, वाज्नछा, पत्र, झजञ्ञावात, ३०. 


भ्टप्प्प्णणाा 


य 


ट मराठी व्यजतमाळेतील हे अकरावे व्यंजन 
आहे. हे तालव्य वर्गातील पाहिले व्यंजन . 
८. पुर वर्गमालंतील अक्षरे व्यक्तिशः 
क? समुच्चयानें. ह्याचा उययाोग फक्त 


पुढील वाक्रप्रचारांत होतो.टफ करणें, टफ करीत । 


चाचणें म्ह० अडखळत वाचणे, 
ह टक स्थ्रो० १ एकामय्र दृष्टि; उ० टक लावणें; 
० क लावून पाहाणे, २ कपाळास लागता तो 


ठणका र्ण उ 
च ( लागणें ); उ०आज पकाळपासून माझ्य़ा 


रंग्शाळा 


<<< 


कोणतीही क्रिया; ४ भाषग .रोदन गायन, पाऊस, 
पाठ करणें, इ० चें सतत चालु असगें. ५ आश्चर्य 
₹० भावनांनी झालेली निश्चवलपणाची स्थिति. 

टंक [ सं० ] पु० न? १दगड ३०८ फांडावयाचें 
एक पोलादी हयार; छिनी; टाकी. २ डोंगराचे 
शिखर. ३ चार मासे परिमाण किं० हे परिमाण 
माजावयाचे वजन. न० टांकणखार. & टंकशाला 
स्त्री ० वातूंची नार्णा पाडावयाचा कारखाना; टांक- 
साळ. खाली ' टंकशाळा ? पद्ा, 

टंक क्रि2 वि अगद्री बरोबर किं० तंतोतंत 
प्रमाणांत;मापांत किं० वजनांत अगदी वरोबर;उ० 
आळंदीच्या मापाने दाणे आणलेते पुण्याच्या मापानें 


. टंक भरले ( किं० उतरले ). 


टकटकां क्रि? वि० न खळतां (पाहागे, वळणे, 


' [सोडिणें, रडणे ); क्रि लावणें, लागगें, स्त्री ० 


टकळी, वटवट. 
टकटक, टकटकां क्रि» वि? १ एकसारह्ष 
( पाहणें, दृष्टि लावणें, बगे ). २ फार शिणकी 


_ मारून ( कपाळ, डोके, इ० दुखत असणें ). 


टकटकणें अ० क्रि2 १ तजेलदार क्रि० व” 


: वीत क्विसणें ( मुल, पानें, फुले, ३०).२ (डार्क 


कपाळ, इ० ) दुखत असगें. 
टकटकी स्त्री? तजेला; टवटवीतपणा. 
टकटकीत वि तजेळेंदार; टवटवांत. 
टंकण [ सं० ] न० टांकणधार. 
टकणे अ० क्रि ट्क लावून कि? 
दृष्टीने पाहागें. 
टकमक स्त्री०१ एक वनस्पातविशेष. रए्काय्र 
दृष्टीनें बघत किं० पहात राहण्याची क्रिया, र्क्र० 
वि एकाग्र दृष्टीनें ( वघगें ). _. 
टकमक्रीत वि तजेलदार टवटवीत (तांड कूड). 
टरकली सख्थी०, टकले न० १ डोकें; टाळकी; 
बोडके. २ उंचवट्याची जमीन. र 
टकल्या [ म० टक्कल ] वि० ज्याच्या डोत्या” 
वर कांहीं ठिकाणी केश नाहींत अता. 
टंकशाळा [ सं० ] स्री ० धातूची नाणा पाड- 
वावयाचा कारखाना; टांकसाळ. टकसाळचा 
फुटका वि० १ जन्मापासून कांह व्यंग असलेला 


एकायर 


पाळाला टी क *._ _/3 ९ डी 
श ट्क लागली आहे. ३ सतत चाललेडी | ( माणू ). २ मूळापासूनच सदोष ( काहा व्स्ठ 


ट्क्ळा 


७९७५ 


य्ग्या 


य ककाकाकासामागा आक 


पके ० माणूस कें० प्राणी ) ३ आरंभापासूतच 
चुकलली दिशा 1$०परणी ज्यानें धरली आहे अत्ता. 
टंकसाळ्या वि० १ टांकहाळोंत काम करणारा 
(सोनार); याच्या उलर “अंगसाळ्या .? २ टांकता- 
ळोत काणर्‍ाही कामावरचा नोकर. 


टकळा, टुकळा पु० १ एकाधा.वस्तूची उत्कट 


इच्छा, २ प्रिय वस्तु किं० माणूस आपल्या जवळ 


नसल्यानें तिच्या [किं० त्याच्या बद्दल लागते ती 


हुरहुर कि० वित्रेचना करि० ध्यास. 
टकळी स्त्री० १ एकतारखें बोलगें. २ कोण- 
ताही ततत करिं बराच वेळ चालू असलेला 
ण. र प्रिय वस्तूच्या क्रिंठ माणसाच्या वियो 
टत असलडीा काळजी ( धरणें, घेणे ) 

ह ह य [ हिं८ ] प्रु० २ सोळा पॅसे समु 
1;सीळा ५ते इतकी रक्कम.२(किऱ्येक प्रांतांत) 
वा पेसे. ३ पेसा ( सामान्यतः ). ४ रुपया 
जाच्या संबंधानें ); उ० शेकडा पांच टके.५ 
एकशवीस विधे इतकें क्षेत्रकळ. &कोठें रे जातोस 
का तोडाय़ाला पैशाचा व्यवहार 
बव पग करतों त्याच्याशीं बहुधा भांडण 
व असतो. घरटका, लगीनटका, 


सोरणटका पु० प्रत्येक घरावर, किं० ल्य़ाच्या | 


न.प १ किं० तोरणावर, बस्तविलेजी पट्टी किं० 

ग टक करण पदाथोवेशेष विक्रून [१० 
दुततऱ्याला वापरावयास देऊन पैसे मिळविणे. 
टकेशेर (वि १ पैशाला शेरभर म्ह० असंत 
स्वस्त, २ कुचकिंमर्ताचा. टकाशेर भाजा टकाशेर 
खाजा, टकाशेर आटा टकादोर खाजा उंची 
निंची तर्व पदार्थांची सारखाच किंमत किं०योग्य- 
त्ता ( समजणें हा मूर्खपणा होय ). टकबंदी स्त्री ० 
“रका टक््याला अमुक सारा भरावा अस्ता ठराव 
टका म्ह० एकशवीस बिघे इतकें शेताचें क्षेत्रफळ 
वि० १ शिवरायी पेश्ांच्या रूपांत मोजलेली , 
गणलेली , किं० ठरविलेली रकम.२ टके (एकशेवीस 
पिघे क्षेत्रफळ म्ह टका ) मोजून आकारलेला 
सारा ) 

टक्राकां ० वि० टक लावून ॥कि० निश्चल 
्रष्टोने ( पाहणे ) [ त्कार 

टंकार[ सं० ] पु० धनुष्याच्या दाराचा टण- 


टकारी, टंकारी [ सं० टंक ] पु० दगडाचा 
जांतों करणें किं० जांत्यांना टांकी लावणें ३:कामें 
करणाऱ्यांची जात किं० त्या जातीचा कोणीही 
इसम. 
टके टोणपे, टक्के टोणपे पु० अ० व० जगां- 
तील किं० व्यवहारांतील संताप आणणाऱ्या के० 
त्रासदायक गोष्टी ससुच्चयानें ( खाणें, भोगणें, 
सोसणें, ३० ), 
टकोचें, टकुचें न० ? वाळंतिणी घालतात ती 
पी. २ लहान मुलाची टापी. २ ठुंडासें ( कुण- 
यांचें पागोटें [क० रुमाल ) 
टंकोटंक क्रि? वि० वजनांत किं० मापांत 
अगदीं वरोवर किं० तंतोतंत. वर ' टंक ' पहा. 
टकोर, टकोरा वि० मोठ्या आकाराचा 


। ( बदाम, खारीक, ३० ). टपोर,' ' ट्पोरा 


हेही ह्याच अयांचे शब्द आहेत 

टकोर पु० सतत चाललेला ध्वाने ।के० क्रिया 
वर “ टक ? पहा; उ० पावसाने आज टकोर 
लाविला आहे 

टकोरा पु० १ रट्टा; तडाका ( मारण )» रे 
सतत चाळडेला आवाज ्कि० ध्वाने 

कोरा स्त्री०, टकोरें, टकुरं, टकुल, टक 2 

न० डोके, टाळकें, बोडके ( तुच्छतेने ) 

टक्कर [ हिं०] स््री० १ एका पदाथावर 
दुसऱ्या पदार्थांचा आघात, २ सेषादकाच्या युद्धांत 
डोक्यावर डोकें आपटण्याची किया. २ वुड, वार , 
कुस्ती, ३० मध्यें प्रतिपक्ष्याशा केलेला सामना 

टक्कल न० १ अशक्तपणामुळें कॅ० अन्य कार- 
णामुळें डोक्यावर जो केशरहित भाग होतो ता 
२ जेथें धान्य उगवले नाहा. असा शेताचा भाग 
कें० टापू. ३ तोंड ( तुच्छतेनें ). & उरी कश 
आणि माथां टक्कल जेथें जे असणे यांग्य कैं०शोभा- 
दायक होतें तें भलत्याच ठिकाणा असल्या विरू- 
पता उत्पन्न होते 

टंगचाई स्री० पदार्थांचा तुटवडा; टचा 
तंगचाइ 

टंगळमंगळ स्त्री० ९ च॒कारतटूपणा हयगय; 
बेपर्वाई, २ काम करण्यांत आळपटलेपणा 

टग्या पु० १ शिसे आंत भरून जड केलेली 
कवडी (कवड्यांच्या घळांत). २ दांडगखर आणि 


ट्च 


७७६ 


सावनक*मक तम्मा ११ 


अगडदंव माणूस, ३ संकटाला न कचरणारा 
म्होरक्‍या, 

टच न० २ कांही कामाला टरविल्ला समय; 
योग्य समय;उ०तुम्ही श्रावणमासी यावे असें तुम्हाला 


टच सांगितलें होतें तें तुम्हांकडून चुकले, यांत । 


आमचा कांद्दी दोष नाहो. २ पूर्ण वाढीचा समय. 
टच [इं० ट्च] पु०, खी सोन्याचा कस, 
टचकन, टचकर, 2चदिनों, टचदिशीं ।क्रे 
वि० १2च टच असा आवाज करून ( एक 
पदार्थ दुसऱ्यावर आदळणें ). २ मोठमोठ्या 
थेंबांनी ( डोळ्यांतून अश्रु गळणे ). 


टचकरा, टचकारा, तजकरा [ अ०तदूकराह] | 


खाहेला पैक्ता;लवाडीनें मारलेला किं८ लाटलेला पंक्ता, 
टचका पु० १ लाकडाचें मुलांचें एक खेळणे. 
२ टोचणी, टोचा. ३ 2च असा आवाज ज्याचा 


होतो अतत प्रहार, ३ एकदम सुरूं झालेला प्रवाह । 


( रक्त, पू; अश्च,इ० चा ). 


टचटचणे ० क्रि ( गळू ० ना ) ठण- 


करणें किं० शिणका मारणे; ठुसठुसणें. 

टचटर्चात वि० २ पूर्णपणें भरलेला, 
फुगल्ला , वाढलेला, किं० पोसलेला, २ मऊ न 
होतां टणक राहिलेला ( भात इ० ). क्रि वि 
ओदायानें ( पैसे खर्चगें 1; 

टंचाई स्त्री पदाथांचा 
दुर्मिळता . 

टटोरी स्त्ची०५धान्याचा कणसे पोस लागण्याची 
दशा; किं० पोसूं लागलेली कणसे उ० टेशेरीस शते 
आलॉ. होती पण पाऊस जातांच त्यांच्या 
य्टोऱ्या आवळल्या. २ घसा,गळा ( तुच्छतेने ), 

टणक वि० २ काठिण; कडक; मऊ नव्हे असा, 
२ रोगायुपद्रवराहेत. ३ मजवूत, पु०श्रमातिशयामुळें 
येते ती ग्लाने; थकवा; उ० तो आज आठ कोश 
चालला आहे म्हणून त्याला टणक आला आहे. 
या अर्थी “ टणकारा, ? टणकभाग ? असेही 
शब्द आहेत, 

टणकणें, टणकारणें अ० क्रे० श्रमातिशयानें 
थक्कून जाणें किं० म्लान किं० ग्लान होणें, 

रणका वि बळकट, मजवूत, पु० २ रट्टा, 
तेडाका.२विचवाच्या नांगांचा दंश. किं ० फटकारा. 

अर्थी : टणकारा? असाह्दी शब्द आहे. 


तुटवडा; महागाई; 


टणत्कार पु० धनुष्याच्या दोरीचा ध्वाने. | 

टणू पु०, न० कपाळाला तडाका असल्यानें 
तेथें होतो तो फुगवटा; टेंगळ, 

टप पु० २ मोठा गोटी (मुलांच्या खेळण्याची) - 
२ गाडीचें ० तंवूचे आच्छादन. 

टपकणे अ० [० थेंबाथेंबांनीं गळणे. 

रपकळ वि मोठें आणि स्पष्ट दिसेल अर्से 
( अक्षर, चिन्ह, ४० ), 

टपक्रा पु० १ पडणारा मोठा थेंब. ३ साथी- 
मध्यें माणसें मरण्याचा क्रम,२ दुसऱ्याला लाविलेला' 
दोष; ठपका; दोषारोप. 

टपणी [ म० टपणें ] छ्री० वाट पहात वस-. 
ण्याची क्रिया. २ एकाद्या गोष्टीचें दक्षतेने केलेलें. 
अतरलोकन. 

टपणे ० क्लि? १ एकाद्या गोष्टाचें घडणे 
केव्हां होतें हॅलक्ष्य पूर्वक किं० उत्कंठेने पहात वसणें.. 
२ पाळथीवर असणें, 

टपांटप, टपटप, टपापां क्रि2 विर टपटप 
अता आवाज होईल अज्ञा रीतीनें ( पाणी गळणें; 
रक्त वाहाणें, अश्रु पडणें, इ० ). 

टपाल [ हिं०] न० एका ठिकाणापासून 
दुसऱ्या ठिकाणी पत्रे ३८ नेऊन पोचविंगे किं० 
तेथून तीं आणणें इ० संब्रवाचो कामें करण्या- 
संवंधाची योजना किं० व्यवस्था. २ अ्रा रोतांन 
नेलेली किं आणली पत्रें ३० समुद्चयाने, २ 
एका ठिकाणापासून दुसऱ्या ठिकाणापर्यंत गेलेली» 
किं० आलेली, किं० पोचढेली वातमी किं० खवर 

टपूर पु० धष्टपुष्ट मेंढा . 

टपूर, टपोर (-रा ) वि० मोठ्या आका- 
राचा ( बदाम ३० फळ, प्राणी, ३९). 

टपोरा पु० काठी, सोटा, इ० नें मारलेला 
रट्टा किं० तडाखा ( मारणें, लागणें ). व 

टप्पळ न०त्रणांदिकांची खपली.&खर्चाखालीं 
एकाद्याचें टप्पळ उडणे फार खर्च करावा लाग- 
ल्यासुळें कें० फार खर्च झाल्यामुळें तो * मिजिक 
होणें किं० त्रासून जाणें किं० जिकीरीस येणे. _ 

टप्पा [हें०] पु० १ हिंदुस्तानी गाण्यांतांठ 
एक रचनाविशेष किं० एक तऱ्हा. २ फेकलेला 
वाण, दगड, ३० च्या गमनार्‍चा पला किं० अवाधे, 
२ अंतर ( प्रवासांत ); उ० तो. गांव, येथून दहा 


य्प्पाल 


कोशांच्या टप्यावर आहे.. ४ मुक्कामाचे ठिकाण; 
प्रवाांत विश्रांतीची जागा. ५ एकादा मनुष्याच्या 
बोलण्याचा रोख; त्याचें ध्येय कि० त्याचें पर्यव- 
सान. ३ आकलनशर्क्ताची पोच. ७ शिवण्याचा 
एक प्रकार. ७ मोठें शहर आणि त्याच्या लगतचों 
लहान लहान खेडो समुच्चयानें, ८ प्रवासांत ताज्या 
दमाचा घोडा इ० जनावर घेप्याची जागा. & 
कांहीं गोष्ट टप्यात येणें ती आटोक्यांत येणे; 
ती साध्य होईल असा रंग !दिसणें. टप्पा खाणे 
भाषणात, वाचनांत, किं० गाण्यांत, कांही वेळ 
विश्रांति घेणें 

टप्पाल वर “ टपाल ? पहा, 

रबकणें अ० क्रि० थेत्रा थेंब्रांबी गळणें (पाणी , 
रक्त, इ० ); ट्पकणें, [य्पोरा. 

रबुका, टबूक वि ० मोऱ्या आकाराचा; ल्ट्ट; 

टबोणा (वि० मोठ्या आकाराचा ( फळ, 
पदार्थ, माणूस, इ०), 

टमका स्ा० ण्क न 
विशेष; टिमकी, 

रसटस स्त्री० १ आवाज; गल्वला, २ वाद्यांचा 
ध्वाने. २ बोभाटा. 8 रमटम नगरी स्वी १ 
प्रसिद्धि; बोभाटा, २ जेथें अनेक ठिकाणांहून 
वातभ्या येतात किं० अनेक ठिकाणच्या बातम्या 
कुटल्या जातात किं० वातम्या उठविल्या जातात 
असें ठिकाण, टसरस राज्य न० १ अव्यवस्थित- 
पणाची किं० अंदाधुदीची शासनपद्धात. २ जेथें 
के० ज्यांत अंदाधुंदीची शासनपद्धाते चालूं आहे 
असें घर, देश, कछटंव, संस्था, इ०. 

टर स्री० एखाद्याची उडविलेलां किं० उडालेली 
फजीती; बोऱ्या; बचेरी. & एकाद्याची टर उड- 
दिणें त्याची फजिती ।कॅ० उपहास करणें, 

टरकणें अ० क्रि १ टर॑ असा आवाज करून 

टगे. २ भिणें, पावरणें; उ० तो टरकला; उ० 

त्याची टरकली ( भावकतारे प्रयोग, ' त्याची 
जिरली ? ह्याप्रमाणें ). 

टरकमोाहबत स्थी० ल्बाडीची किं० खोटी 
दया, मेहेरभानी, ॥किं>2 आस्था ( आपलें कार्य 
साधण्यासाठी दाखावेलेली ). 

टरकहाणी स्त्री० १ लांबलचक ॥के० कंटाळ- 
वाणी हर्कागत किं० गोष्ट, २ ताच ताच गोष्ट 


आकाराचें चर्मवाद्य- 


७७७ 


य्वरी 


लोकांना कंटाळा येईल इतका वेळ सांगतं बसणें, 

टरकाकरडा स्त्री काकडीची एक जात. 

टरकाविणें स० क्रि० टर॑ असा आवाज करून 
( वस्त, कागद, ३० ) फाढणें, 

टरघाणी स्त्री मुलांचा एक खेळ; एका 
खांबावर एक खिळ्र्यावर फिरणारे आडवें लाकूड 
बसविलेले असून त्याच्या दोन टोकांना दोऱ्या 
लोंबत असतात त्यांना लोंबवकळून मुलें त्या खांबा- 
भोंवतीं गरगर फिरतात; गति जोरदार होण्या- 
साठों मुलें मधून मधून जर्मानीला पाय रेटतात. 

टरफल, टरपल न०फळें, शेंगा, इ० चें वःवच. 
कैं० बाहेरची त्वचा; साल. 

टरफुस स्त्री०; टर भोवरा पु० १ एकाथाला. 
कंटाळा येईल इतके वेळीं तांच ताच गोष्ट पुन्हा 
पुन्हा सांगणें.२ एकाद्या वस्तूवद्दल एकसारखा पिर- 
पीर ( लावणें, चालविणे, मांडणे, करणें ). 

टरबूज न० कलिंगड, 

टरळी स्प्री० चर, खळी. 

टरारणं अ० क्र० २ उत्तेजित होणें. २ अति- 
शय फुगणे. २ गर्वाने उनत्त होणें. ४ नेशा. 
करून शिंगणे. ५ भिंणें;धावरणें. 

टखूं न० धर्पगानें उत्पन्न झालेल घट्टा; जेथील- 
त्वचा आति टणक झालेली आहे असा शारोराचा: 
भाग ( पडणें ) 

रल वि० ठेंगणा आणि लठ्ठ 

टवका, टवरा'पु० (पदार्थांचा) उडालेला किं०- 
निघालेला तुकडा 

टवटवणें अ० क्रि० ( चेहरा, फूल, झाड,. 
इ० ) तजेलेदार हाण [क० [दसण [ तजला .. 

टवटवी स्त्री ( फुल, चेहरा, झाड, ४० चा)» 

टवटवीत वि० तजेलेदार, प्रफालित ( फुल,. 


चेहेरा, ३० ). [भरण ).- 
टदणी 'क्रि> वि० कांठोकांठ ( पात्रादि 
र्चाळा पु०- 


टवरकी, रवर चाल स्ती ० 
उपयुक्त कामधंदा किं० कर्तव्य, न करतां भटकत. 


राहाणे 
टवरा पु० (पदार्थांचा) उडालेला |के० उड-- 


विलेला तुकडा. “टवका? पहा 
टवरी वि ० कर्तव्य न करतां भटकत राहाणार; 
( मुलगा, माणूस ), 


टरवळी 


७७८ 


टाकणं 


टवळी स्थी० १ धल्पी, २ नारळाचें वेले [० 
यात्र. ३ नारळाच्या घुडाकडील निघालेली करंटी .४ 
डोक्याचा पुढचा भाग. ५ मुलीला रागें भरतांना 
हा शब्द बायका वापरतात, & टवळी असा- 
वास्या ([क्रॅ० आंवस ), दिव्याची अमा- 
वास्या (र्के० आंवस) स्त्री” आपाढ महिन्यांतील 
अमावास्या, ह्या दिवशी घरांतील समया , दिवल्या 
लामणदिवे, इ० घासून त्यांची पूजा केली जाते 

टवळें न० पळीचे परडें; समर्यात जेथ तेल 

जातें तो अवयव; कण्याचे तोड ( कणा ह 
तोंडाने वारा घालन वाजवावयाचें एक वाद्य आह); 


डबी, करंडा, डवा, इ० चे वरचे अधूक ।क० 
झांकण. ि 
टवाळ, टवळ्या, टवाळखोर, टवाळाखार 


वि० वात्लट: कर्तव्य न करतां उनाडक्या करणारा 
टवाळकी, टवाळी, टवाळारोरा स्त्राॉ १ 
- वात्रटपणा, २ दुसऱ्याचा केलेला उपहास 
टहाळ पु०, न०, टहाळा पु०, ८६३ 
स्था ० वृक्षाची पानांसकट फांदी. 
ळ, टहाळा पु०, ट्हाळें न० ८ हर- 
भऱ्याचें झाड, २ लाख क० वाटाणा ह्यांचे झाड 
टहाळी स्त्री “वृक्षाची लहानशी पानांतकट फांद . 
टळका, तळका पु० वांवूची लहानशी हातर्रा; 
ळछहान आकाराचा तट्र्या . 
टळटळीत !वि० स्पष्ट, ठसठशीत. क्रि 
गवे? अगदी, ऐन, (दुपार, संध्याकाळ, इ०) 
टळणें अ० क्रि० १९ चुकणें; न धडणे; उ० 
गेल्या पंचर्वांस वषौत माझं प्रात:ःखान कधीं ट्ळलें 
नाहीं. २ ( काळ, समय, अवाधे, मर्यादा ) आते- 
क्रान्त होणें; उ० दोन प्रहर टळले म्हणजे आपण 
ढी घार्टा चहूं लागे. २ केलेल्या प्रातिज्ञेपासून 
च्युत होणें; उ० तूं वचनाला एकदा टळलास, 
आतां तुजवर मी कसा भरंवसा ठेवावा ? 
_टळोटळो न० रखरख, तांत्र ताप (उन्हाचा), 
.पफ्रि० वि० १ ऐन, भर (दुपार ). २ जोरानें, 
प्रबरपगे ( अश्नि पेटणें, सूर्य प्रकाशणें, इ० ). 
टाऊक न० १ अकल्पित ्क० अनपेक्षित 
लाभ. २ कांहीं मोठा लाभ 
ही कीन य १ एक वजनी परि- 
1 भिन्न आहे, २ लिहा- 


॥> 


ळा 


वयाच्या लेखर्णाचें टोक [क़िं० हाच उपयोगाचा 
पोलादी पदाथीविशषष, ३ ठसा मारून केलेली 
देवार्चा प्रातिमा ,-जी देवांत पूजिली जात. ४ 
लेवणी लिहेतांना शाईत घुडविला असतां तिच्या 
अग्राला येते तितकी शाई. ५ भोजनाच्या प्रसंगा 
ज्याला जरूर आमंत्रण केलें पाहिजे असे मनष्य 
६ रुपाया हें नाणें. ।्र० वि० ( 'कोरडा' याच्या 
पुढें ) अगदी; पूर्णपणें; उ० .ती. विहीर कोरडी 
टांक झाली आहे. & टांक गुंतणें लेखाने [० 
पत्राने गुंतलेले असणें किं० बांधलेले असणं ( कोणा 
मनष्य ). टांक मारण नमूद करून ठेवणें.टांकानें 
गळा कापणें लेखाने एकाद्याचें नकसान करण 
टांका आगळे लिहावे घासा उण जवाव आपल 
मत स्पष्टपणें कळविण्यासाठा थोडस आधक ॥ल 
लागलें लिहावें तरी लिहावे पण भोजनांत भुकपक्षा 
थोडेतें कमी खावें. ही म्हण थोड्याच्या भिन्न ल्पा- 


टांक स्था ० वरावरा; उ० हा आठ रुपायाचा 
घोतरजोडा आहे पण तो बारा रुपायांच्या पांतर” 
जोड्याची टांक टाकता ि 

टांकण स्त्री” घोड्याची एक चाल ह्लि 
६ टांकण चाल ? असेही म्हणतात. विर वराल 
चालांत चालणारा घोडा. 

टांकणखार [ सं० टंकण--क्षार 
क्षारविशेप . 

राकणी छ्ली० पखवाजाच्या वाजत्या पुढ्यांचा 
ंठाजवळचा प्रदेश 

टाकणें [खं० त्यजनसोडणें ] ख० कि? र 
फेकून देणें; उ० हा केरकचरा नेऊन रस्त्या 
टाक. २ परित्यागणें, सोडणें, सोडून देणे. २ दुस 
ऱ्यावर सोपविणे; दुसऱ्याकडे सोपावणे. ४ प 
( सतरंजी इ० ); उ० अंगणांत च2६ टाक, क 
आपण गप्या मारीत वस. ५ वर्ज किं० न! 
करणें किं० समजगें. उ० मी काशीला जाऊन 
आल्यापासून वांगी टाकला ( म्ह० वांगी खा. 
बज्य कल ) लोटणें, कोलणें ( दुसऱ्याव 
दुसर्‍याकडे ); उ० पूजा करणें राग्या ह. 


] पु० ण्‌क 


॥द्यावर 


ञ 

टाकतो आणि गोंद्या राम्यावर टाकतो रा र 
मारणें किं० लावणें. ८ शेतांत (धान्य) १ 

रणे, 8 


( धान्याच्या ताटानें कणीस ) उत्पन्न क 


टाकणे 


७७९ 


टाकाऊ 


सुलानें थान टाकणें तें आईच्या अंगावर पिई- 
नाते हाणे, त्याला आइचे दूध आवडेनास हाऊन 
त्याने आईचे थान चोखण्याचें सोडून देणे. टाकण । 
डाकणें कांडी गोष्ट उपचार म्हणून करणें; एकादी । 
गोष्ट ऑपचारेक म्हणून करणें; एकादी गोष्ट न 
केली तर्‌ चार लोकांत बरें -दिसणार नाही एव- 
ढयाच भावनेनें ती करणें; (म्ह० मनापासून नव्हे); 
उ० विधभर शात्त्री मुळीं देखील आपल्या ओळ- 
'खीचे नाहीत; ह्या प्रसंगो त्याना जवावयाला 
वालावण्याचें कांही कारण नाहीं, परंतु ते ह्याच 
वाझ्यांत भिऱ्हाडानें राहतात म्हणून टाकणें टाकलें 
'प्राहूजे इतकेंच. टीप-ह्या वाकप्रचारांत एक 
“ टाकणें ' नाम आहे आणि दुसरें क्रियापद आहे, 
'एकाद्याश्शो टाक टाकणें आपला दर्जा हलका आहे 
हे मनांत न आणतां त्याच्याशीं बरोबरी करूं 
पाहाणे. एकाद्यालळा टाकून बोलणें त्याला अप- । 
*मानकारक शाब्द बोलणें. टाकला डाव पडणें 
इच्छिहेला डाव पडणें ( खेळांत ). टाकला येणें, 
टाकून येणें ( पाहुणा ) हटकून येणें; निःसंशय 
यग; उ० कोठून नाहो तेथून पटवर्वनांच्या घर्रा 
टाकला पाहुणा आहेच ( किं० येतोच ). डोगरा- । 
'चर टाकला पाऊस असावय़ाचाच ग्हणजे 
हटकून किं० निश्वयानें. टाकलं काम, (कारभार, । 
राजनार, ३०) स्वता प्रयत्त न करतां आपल्याकडे 
आलेले कि० आपल्य़ा अंगावर पडलेले काम, (कार- 
भार, रोजगार, ३०), टाकलें अन्न, ( जेवण, 
चहा, ३०) हटकून मिळावयाचेंच असें; उ०गोविंद- 
रावांच्या घरां गेळें कां टाकला चहा मिळावया- । 
चाच ! टाकली किमत आपणाला,फायरदेर्शार अश्ली , 
आपण न मागतां दसऱ्यानें देऊ केलेही किमत, । 
टाकली गांठ पडणें ( किं भेट होणें ) ह८- 
कन रकि० न चुकतां गांठ पडणे (_र्कि० भट 


हाणें). टीप-वरील आणि अशाच इतर 
'वात्रप्र चारांत “ टाकला ? ह्याचा “नोश्चत, 
अनेःसंशय? असा अर्थ होतो. टींप-'ऊन' 


प्रत्ययान्त धातूच्या पुढे : टाकण ? हृ [क्रयापड 
याजलें असतां या धांतूच्या अर्थाची क्रिया पूर्ण 
पणे संपविणे असा अर्थ होतो; उ० त्याचे पैल 
देऊन टाक, हे पत्र लिहून टाक, इ०. 


टाकणें न० कोरडा आदर करणें; केवळ उप- 
चार म्हणून केलेडी कांहों गोष्ट; उ० मौः कोठें 
जञेवावयास जात नाहीं इं त्याला ठाऊक्र आहे पण 
तो उगाच टाकणें टाकावयाला आला होता. वर 


: ६ टाकणें * मध्ये * टाकणें टाकणें ? पहा. 


टाकणें [ सं० टंक ] स० क्रि० ( जांतें, वर- 
वटा, ३० ना) टांकी देणें. 

टाकभाडें [ म० टाकणेंस-भाडें ] न० 
एकादी वस्तू एका ठिकाणाहून वाहून नेऊन दुस- 
रीकडे टाकण्याबद्दलचें भाडे; भाडोत्री कामा- 


: वदलची बक्षिशी; उ० आपला पोशिंदा ज्ञो बावूजी 
: नाईक त्यावर मोरोपंत कवीने तानि चार अगर्दा 


साधारण आर्या केवळ टाकभाड्याप्रमाणे रचिल्या 
असें एका पंडिताचें म्हणगें आहे. 

टाकमटिका, टाकमटिकला, टाकमारळा, 
टाकमटीक पु० नटणे, पोशाख, ३० कामे किं०३० 
कामांतील नघरेबाजी, थाटमाट, कि० नोट 
नेटकेरणा, 

टांकसाळ [ सं० टंकशाला ] ख्री० तरका- 
रच्या हुकमाने जेये रुपये, पत्त, ३० नाण. पाडा 
जातात तो कारषाना. & टांकसाळ थर पु० 
झिजलेळें नाणें,-जें परत टांकस्ताळांत पाठवून 
आटवून नवे करण्याच्या लायकीर्चे आहे अतत 

टांकळणें, टांकुळणें अ० क्रि० फार. वाच- 
ल्याने किं० जागरण झाल्यामुळें डोळे ताठणें किं० 
घुपूं लागणे | 

टाकळा पुं० एक पालेभाजी, टाकळी सूत्री० 
टाकळ्य़ाची एक जात. 

टाकळें न० एक प्रकारचें भात 

टाका, टाका पु० १ वत्न, पाने, ३० ० 
त्यांचे: कांहो भाग एकाशी एक जाडण्यासाठा ; 
दोरा, चोय, इ० कांनी घालतात तो वध. २ 
शरीराचा सांधा. २ पाठीचा मणका. & एका- 
द्याचे टांके ढिले करणें ९ त्याला फार कष्ट करा- 
वयात लावून अत्यंत जजर करणें, २ त्याचा नक्षा 
उतरण. 

टाकाऊ [ म० टाकणें ] वि० टाकून के० 
फेकून देण्याच्या लायर्कांचा; कुचकामाचा, 


टाचाळणे 


टाकारी, टंकार्री पु० हिंदूंची एक जात क. 
त्या जातीचा इसम. & टाकांरी थिजञारी गरात, 
हीनदीन किं० दुदवी माणूस 

टाकी, टांकी स्त्री> २ पाण्याचा सांठा 

होंदे, ३ पाथरवटाचें एक दृत्यार. ४ जात, 
वरवेटा, इ० दगडाचे पदार्थ शिजले असता 
ते पुन्हां खरखरीत करण्याची क्रिया ( देणे ) 


& ,एकाद्यांची टांकी लागणे (० लोण, 


होणं ) त्याणें आरंभिलल्या कि० दाता घेत- 
लेल्या कामांत त्याला यद्य मिळण्याच्या मागाला 
तो लागणें. टाॉकचिं ताड; टांकी दिल ताड 
न० ज्याचेवर देवींचे डिडिस्त वण आहेत असं 
तोंड 

टाकलं, टाकोळें न० डाक टाळके, वोडकें 

टॉकलणें वर “ टाकळण पहा 

टाके, टाके न०१ पाण्याचा साठा... २ € ३ 
डोंगरांतून पाझरणारे पाणी साठावण्यासाठा बांधन 
काढलला हाद 

टांकोटांक [ म० टांक ] क्रि वि० ८ पाठा- 
पाठ. २ अगदीं पूर्णपणें; अगदो तंतांतंत मापान 
३ कमी न होतां [किं अधिकन हातां. ४ सुळाच 
वेळ न गस्म्वतां ( जाणें क्रि? हाण ); त्याच 
पावडीं 

टांग, टांगडी [ सं० टंकाच्न्तंगडी ] स्त्री 
२ कमरपासून पायाच्या घोल्यापयंतचा मानवा 
देहाचा अत्रयव. २ चालतांना दांन पावलामवाळ 
अंतर. ३ चालतांना टाकलेले पाऊल. €$ एका 
द्याची टांग बांखणें त्याचें कांहीं वम समजल्या- 
मुळें त्याच्यावर सरश। मिळविणें [० त्याच्यावर 
वचस्व मिळेविणें ।कॅ० त्याला आपल्या नेयंत्रणत 
आणणें. 

टाँगणे स० क्रि० लोंबत सोडणें ( झोपाळा, 
पाळणा, इ०). & एकाद्याचा गळा गानादि- 
समयीं टांगणें त्याच्या गळ्याचा स्वर विवक्षिता- 
वर्षापर्यंत मोठ्या श्रमाने पोचणे, एकाद्या वषध्तूवर 
एकाद्याचा जीव टांगलेला असण तिकडे त्याच 
अत करण आंढलळ असण , 
हा] जज बोतलती लड 
पच पोळ आच त्या दोर्रांच्या वेढ्याला 

वा म्हणून जी कांठी घाल- 


तात ती किं० ह्या काठान पक्का वाषिलला "यादया ललन. 


टांगळ [म्टांग] वि०१लांबर टांगाचा (मनुष्य) 
२ लाथा मारण्याची जिला खोडी आह अदा 
( गाय, म्हैस, ३० ). 

टांगा, तांगा [मस० टांग] पु०गांवांतल्या गांवांत 
चालणारा एक प्रकारची गाडी .पुण्याच्या टांग्याला 
एक धोडा जोडलेला अखून सांत तीन उतारू 
वसंतात 

टांगें न० डोकें, वांडव, 

टाच, टांच स्त्री? ९ पायाची खाट. > जप्ती:. 
कुमंनाम्याची बजावणी. € च टाच करून 
वागगें, टाचेला माती ( किं> मळ ) न लारा 
देणे आपल्या पवित्रपणाचे स्ताम माजावण:. 
आपण साधुवृत्तीचे आहो. असा डॉल करणें. 
टाचेचे काळीज न० १ दायकाचा भाऊ. > 
प्रिय पत्नी, ३ अत्यन्त जिव्हाळ्याचा मनष्य ॥$० 


, पदाथ, 


टाचण, टाचण [ म० टाचणें ] न० कसून. 
टावलला नाढ ]टथण 

टाचणी, टाचर्णा [म०टाचणें] स्त्री दन र्क 
झाथिक कागद इ० एकत्र जुळवून ठेवण्याचा बारा 
तारेचा डोकें असलेला तुकडा ( सुमारे "क ह 
किं० अर्धा इंच लांबीचा ) 

२2चणें, टाचग-स० क्रिट १ ३!न पदार्थ १. 
पदार्थांचे दोन भाग सूत्र इ०्नें जोडणं टाका दैऊत 
संवड करणें, २ नोंदून [र्के० लिहून ठेवत 

टांचर, टांचरूं न० ९ टांच पायांची ख 
पायाच्य़ा खोरला झालल गळू _ 

टांचळणें [ म० टांच ] स० 1० घाट 

चालावे म्हणून त्याला टांचचे स्ट 

कोणेकाला कांहा मागण पुर[वेण्याबद 
करणें. 

टाचा, टांचा [चि० त|कडा 
बिं० उंचीत कमी; ( अंगांत घालावयाच 
कपडा इ० ). 

राचा, टांचा पु० वस्न, पण, 
साठी दोरा, चोय, इ० नें केलेले बंधन 
देणें ). 

टाचाळणें स०क्रिन्सुरीइन्नी न कापता दर्व 
नेच ( केर्ळांचें पान ) फाडणें. 


२ 


टर 


ल तगादा 


[ की हाः 


टाटोळा 

टाटोळा पु० १९ केळीच्या पानाच्या दोन अर्धु- 
कांच्या मर्वील दांडा, २ जांधळ्याचें किं० वाज- 
्राचें ताट 

टाट्य़ा पु० लहान टाणगा 

टाणाटोणा पु० मंत्रतंत्रादे इलाज. टाणेटोणे 
'यु० भ० व० उययुक्त माहिती; अनेक विषयाचे 
थोडेंथोडें ज्ञान किं० माहेती . 

टाणें न० शेते पिकण्याचा समय 

टाप, टांप स्त्रा० » घोडयाच्या मागच्या ॥क० 
पुढच्या पायाचा प्रहार (मारणें, लागणें). २ आई 
ञञवळ नसते तेव्हां मूल घेतें ती खंता ( करणे घेणें) 
3 एक वनस्पतिविशेष, ४ लेखामध्ये छुणेसाठा 
करतात तें रेषादिरू्प चिन्ह. & ए॒काद्याच्या 
टापेखालींत्याच्या तंत्राने क०त्याच्या नियंत्रणेन , 

टापटीप स्त्री० व्यवस्थितपणा; . नोंटनेटकेपणा; 
ठाकठीक. 

टापटीप, टापा टीप क्रि2वि2 अगदीं आज- 
मापाबरहुकूम; कमी न पडतां किं० ज्यास्ता न 
भरतां; उ० ह्या मेंजवानीसाठो आम्ही चार पाय- 
लांच्या जिलब्या केल्या होत्या यया 
भरल्या ( किं० झाल्या). 

टापटेप [ म० टेपऱ्न्उंचवटा ] पु७ अ० व? 
जमीनीवरचे उंचवटे: उ० ह्या पटांगणांत 
हजार पानें मांडावयाचीं आहेत; येथील तार 
टापटेप काहून जमीन सपाट करा. 

टापर स्त्री 2 घोड्याच्या घुराचा तडाला 
९ लांगणें, बसणें ). २ हाताच्या बोटांच्या पराना 
दुसऱ्याच्या डोक्यावर केलेला प्रहार ( मारण ) 
२ डोक्या वारा लाग नये म्हणून त्रांपळल फडक 
( घालणें, घेणें, बांधणें ). 

टापर स्त्री०,न०, टापरण न० 
रट्टा, तडाखा. २ दोषारोप; टोमणा 

टापंरण न० डोक्याला वारा लागूं नये म्हणून 
बांधतात तें फडके ( घालगें, घेणे, त्रांपणे ) 

टापरणें, डाफरणें अ० क्रि०. १ एकाद्यावर 
चरफढणें किं० तोंड टाकणें, २ घोड्यानें ( घुरांनी 
जमीन ) उकरणें. 

टापरणें स० 'क्रि० ? डोक्यावर रट्टे मारून 
( मेख, घुंटी, खिळा, इ० ) जमीनींत ॥क०भतात 
खुपसणे, २ एकाद्याला एकाद्या कामावर सख्तीनें 


परा पु० १ 


टापासटीप, 


७८९१ 


यर 


वत्तविगें; एकाद्याला एकाद्या कामाला जुंपणें;उ० या 
मुलानें चार अक्षरें शिकावों म्हणून त्याला शाळेत 
टापरला आह. अ० फ्रि? ( एकाद्यावर ) 
चरफडण. २ ( कागेकाला ) टोमणे -मारणें 
टापरणें न० उपकाराचें ओझें. 
टापरणे न० मेख, खरा, इ० ठोकावयाचा 
मोगर किं० हातोडा. 
 टापरा पु० लाकडाचा खुंटा ( तंबूच्या दोऱ्या 
वांधावयाचा किं० अन्य कामाचा ). 
टापशी, टापरी स्त्री०. १ डोक्याला बांधलेले 
फडके ( बांधणें ). २ कांवळें इ० च्या एका 
वाजूला चुग्या करून त्या दोरीने बांधून प्न्य- 
निवारणार्थ करतात तें डोकीवर घ्यावयाचे आच्छा- 
दन (बांवगें ). २ डोक्याने दिलेलं रट्टा; 
मुसंडी, 
टापसणें, टापुसणें अ० क्रि० रोगानें शरीर 
किं० एकादा अवयव ल्ठ्ठ होणें किं० फुगणें. 
टापसा पु० फुगवटा; झूज; फुगी 
टापास टीप क्रि०वि० पाहिजे त्याहून आधेक 
नव्हे किं० कमी नव्हे अश्या प्रकारे; बेतास आत. 
मागे * टाप टीप ? पहा. 
टाप, टापू [ हिं ] पु० २ वेट. 
मर्यादांनीं नियंत्रित प्रदेश. २ झाडाचें कोंवळें 
अग्र. ३ हरभऱ्याचा घाटा. ४ हरभरा, तूर, 
वाटाणा, ३० चै रोप [्कै्कोंवळें झाड. ५वाजरी, 
जोंधळा, इ० चं ताट, 
टाफ स्त्री० घोड्याच्या पुढच्या किं० मागच्या 
पायाचा प्रहार किं० रट्टा ( मारगें, लागणें ). 
& एकाद्याच्य़ा टाफेखालो त्याच्या नियंत्रणेत; 
त्याच्या तंत्राने. 
टाफरणें अ० क्रि १ एकाद्यावर चरफडणें 
कि० तोंड टाकगें. २ ( घोड्याने ) पायाच्या 
प्रहाराने जमोन उकरणें 
टामटूम स्त्री० १ खृदुंग, नगारा, इ० वायाचा 
£वनि., २ नरटिनेटकेपणा; ठाकठिको, २ भपके- 
दारपणा: थाटमाट 
यायेटू पु०, स्त्रा० वाग्याच्य़ा वगातालळ एक 
झाड 
टार [ लॅ०टार -- अश्व र पु० घाडा, न० 
घोडकूल; घोडा ( तुंच्छतेचे ). पु०, न० वात्रट 


२ विशेष्ट 


क्ॅ० खोडकर पॉर. & टार; नार, गार, सार 
घोडा, नारी, हिरा, आणि दूत, ह्या चार वस्तु 
एका वगीतील होत. ( १ ) माणसाच्या आसक्ती- 
वर किं० आवडीवर त्या टाकाऊ र्कि० मूल्यवान 
होतात. (२ ) त्यांना चिकटून राहाणें किं० त्या 
संभाळणे सारखेच जोखमीचे किं०्खरचांचे असतें. 

टारगा वि० 2 ठेंगणा; ठेंगू; खुजट. २ 
तोंकडा ( कपडा ). २ वात्रट, खोडकर ( पोर ). 

टारले न्वांवूच्या पातीचा गरीवाऊ पाळणा ,- 
मुलें निजाविण्याच्या उपयोगाचा . 

टाराटुरी स्त्री? ९ पोकळ धमका. २ निष्कळ 
प्रयत्न . ३ पिरपीर, टरटर ( असंतुष्टपणाची ). 

टाल [ नंदभाषेत ] वि० पन्ना. 

टाळमरोला [ हिं८ ]) पु ९ णकाद्याचें 
करावयाला घेतलेले काम आजे उद्यां असें लांवर्णी- 
वर ढकलणे; टाळाटाळ; टोलवाटोलवी. २ खोटी 
वचनें देऊन कोणेकाला झुलवीत ठेवणें, 

टाळली [ हिं० ] स्त्री० आवेली; आधां रुपाया; 
आठ आणे. 

टाव पु० पुढें ' टाहो ? पहा. 

टास, टांस [म० ठासणें ] वि० घट; 
टणक; कठिण, 

टाहो पु० १ लहान मुलाची रडण्याची ल्हर; 
( क्रि० फोडणें ); उ० आई दूर जातांच मुलानें 
टाहो फोडला. २ पए्कादी वस्तु आपणांस 
मिळावी म्हणून तिच्याबद्दल एकसारखी केलेली 
मागणी ( क्रि० घेणें ). ३ मोर इ० प्राण्यांचा 
ञावाज किं० ओरडणे; केकाटणें ( फोडणें ). ४ 
जन्मास आलिल्या मुलाचें पाहिलें रादन ( फोडणें ). 
८, जमीनीच्या आंतून वाहेर. पडतो तो जलाचा 
अंश ( फुटणे ). 

टाळ [सं० ताल ] पु० ९ कासें ह्या धातूचे 


एक वाद्य. हें काठीने बडवावयाचें 
असतें. २ गायनांतील  कालपरिच्छेंद. 


३ झाडांच्या फांद्या आणि काटक्‍्याकुटक्या :टहाळ . 
& टाळकुट्या, टाळघाद्या पु० १ टाळ वाजवि- 
णौरा ( तिरस्काराने ). २ भजनी माणूस ( तिर- 
स्कारानं ). २ पायाशी पाय आपटीत चालणारा 
का की राळघोळ पु० टाळ आणि इतर वाथ र 

त्र 'न्वाने. टाळनद्ध वि ० तालासुरांत बसावि- 


९७८२ 


टाळा 


___>>>:>>>:>>>>< कीडा ळू >> 


| लेले पद, गाणें, ३१०. टाळसूर पु० ए० व? ताल 

आणि सर; उ० हा टाळसुरांत गातो; उ० ह्याच्या 
गाण्यांत टाळसूर जातो. घान्यादिकांचा टाळ 
! वाजणें त्यांचा तुटवटा पडणें. घोड्याने टाळ. 
चांजर्वांत चालणें यांने पायाशी पाय आपर्टात 
चालणे, 

टाळ वि० मध्याशी ज्याच्यावर करगोाट्या- 
तारखा रेपा आहे असें ( मोती )- 

राळक्रें न० डोकें (तिरस्काराने); बोडके; उ० 
ह्या उदाहरणार्चा रीति मी सांगितली ती आतां. 
तरी तुझ्या टाळकयांत शिरली काय 

टाळणें [ म०  टळणें १ चे प्रयाजक ] स० 
क्रि १ एकादी आप्रेय जागा, वस्तु, रक्रे०.मनुप्य, 
ह्यांची गांठ न पडावी किं० ह्यांच्याशी संपक न. 
व्हावा म्हणून त्यांना दूर पारणें ॥के? आपणच 
दूर सरणें; सुकविणे; उ० मा गणू ओकाला नेहेमी 
टाळतो 5याला दूरून पाहतांच प्री बोळांत शिरतो; 
उ८मो सासुरवाडीस जाणें टाळतो तेथें माझा मान 
रहात नाही;उ>मी परान्न होतां होईल तो टाळता - 
२ आपणावर जें अरष्ट किं० संकट गुदरण्याचा 
रंग दिसत असेल तें न गुदरेल अश्शी व्यवस्था करणे- 
३ खोट्या सववी सांगून लांत्रणीवर ढकलण « 
( कांह प्रसंग, भेट, माणूस, देणें, ३०), &टाळून 
ट!कणें आप्रिय किं० न आवडणारा पदार्थ . माणूस ? 
प्राणी, विकून [करिं कोणाला देऊन किं अन्य 
रीतीनें तो आपणापासून दूर करणें. टाळाटाळ 
(-ळी) स््ची० चुकरवाचुकव; अनेक ' येळा एकादी 
प्रश्षंग किं० एकादा माणूस दूर सारणे किं जवर 
न येऊं देणें. 

टाळा [ म० टाळणें ] पु० 
क्रिया; चुकविणें. २ आक्याभंग; 
काल पावसानें टाळा दिला ( म्ह० 
नाहीं ). ३ नियमभंग; शिस्तीचा भंग; उ०्मटजी” 
बोवा काळ तुम्ही पूजेला कां टाळा बलि एउठ्राम्या 
काल संध्येला टाळा दिलास ह्याबद्दल तुढा मा्‌र 
दिला पाहिजे. ४ जे युदरण्याचा रंग दिसत आह. 
असें आरिष्ट न युदरू देणें. ५ थापवार्जीने 
प्रसंग लांबणीवर ढकलणें. 

टाळा [म० ' टाहाळा? चें तोकडे रप ग. 
पु० पानांसहित फांदी. 


र्ट ळ्ण्या ची 
अपेक्षाभंग; 2” 
पाऊस पडटा 


टाळा 


टाळा [ सं० तालऱ्च्चावी;खीळ ] पु० कुलप 
& टाळाचावी स्त्रा> १ कुलप आणि किली 
२ किलीनें कुलूप वंद करणें 

टाळा [ खॅ० तालुन्मुखांतील धुमटाच्या 
आकाराचा वरचा भाग ] पु० मुलांतील धुम- 
राच्या आकाराचा. वरचा भाग. & टाळ्याला 
जीभ चिकटणें भीतीने सभा ३० प्रसंगीं बोलाव- 
याजा असमशर दोगे किं०जिव्हेने आपले कतंव्थ करू 
न:-दाकणे, 

टाळी [ खं० तालनटाळी; तळहात ] स्ी० 
१ तळहातावर तळहात मारून होतो तो आवाज. 
२ गायनवादेनादि प्रश्षपीं ताल धरण्यासाठी तळ- 


हातावर तळहात आपटण्याची क्रिया. ३ सोंदा 
ठरला -अशी' कवूली ( देणें ). & एका 


हाताने टाळी वाजत नाहीं १ भांडणाऱ्या 
दोन्ही पक्षांकडे थोडा थोडा तरी दोष असतोच. २ 
जो दुसऱ्याला दोष देऊन त्याच्याशीं भांडत असतो 
त्याच्याकडे कांही. तरी दोष असतोच. ज्याची 
खावी पोळी त्याची वाजवावी टाळी जो आप- 
णाला पोसतो त्याची स्तुति करीत असांवें.टाळील 
टाळी देणें समर्थाची झाल ओढणें; समर्थांच्या 
नूर्ख विधानाला होकार देणें, टाळा वाजणे ल्न, 
मुंज, इ० विधि यथाशास्र पार पडण, त्रम्हटाळा 
स्थ्री० एकाय़ वित्तानें ब्रम्हाचें ध्यान ( लागणे ) 
टाळीपटक्री स्त्री० पोदा ठरला हे दाखविण्यासाठ! 
एकाच्या हातावर दुसरा मनुष्य हात मारतो ती 
क्रया ( करणें ). 

टाळी, टाहळी स्त्री० झाडाची पानातकट 
फांद 

टाळी [ म० अंटाली; सं० अट्टादिका ] स्त्रा० 
चुनंगऱ्ची जर्मान, 

टाळीपटकी स्त्री ० मागे * टाळी ? मध्ये पहा 

टाळू [ सं० तालू. ] स्त्री०१ डोक्याचा कपाळा- 
लगतचा भाग. २ ह्या भागावर राखलेले झुलूप 
( सुलांचें ). ३ तोंडाच्या आंताल वरचा घुमटा- 
कार भाग. ४ जमिनीवर पाऊस पडून जा ट्ट 
आणि टणक चिखल होतो तो कि० त्या 1चले- 
लाचा थर ( धरणें ). & एकाद्याच्या टाळूवर 
( किं० डोक्यावर, किं० ताळूवर ) मिर वाटण 
१ त्याच्यावर करडा अमल चालारवेणे, २ त्याच्या 


७८३ 


शिकली 


डोक्यावर विनाकारणःदोष लादणें. 
टाळवेस ) टिपरूं न लागूं देणें दुसऱ्याने आप- 
णावर लादलेला दोष गलागला बोलन. 
उडवून लावण्याचा प्रयत्न करणें. टाळूचा दांत 
पु० अत्यंत जिव्हाळ्याचे. आणि आवडते माणूस; 
अत्यन्त प्रिय पदार्थ; ( साप आपल्या तोंडांतील- 
वरच्या विषारी दांताला फार जपतो यावरून ) 

टाळें न०९कोयंड्यात काढाघालावयाचें कुलप 
ह्याच्या उलट “अंगचे कुलप?. २ झालेल्या गटारां- 
तील गाळ उपसून काढण्यासाठों मध्ये मध्यें जी 
त्या गटाराला भोके पाडतात ती ( टाळा घेणें, 
टाळू घेणें ). ३ जोड्याचा तळ, ४ तोंडांतीह वरचा 
घुमटाकार भाग. टीप-टार्ळी न० अ० व०मुखाच 
दोन्ही जअजडे,-खालचा आणि वरचा. टाळीं बलणें 
किं० मिटणे १ कांहों विश्ट्तांमुळें जबडा उकल-- 
ण्याची शक्ति नाहीशा होणे. २ ( लाक्षणिक ) 
पुढें बोलणें वंद होणें;निरुत्तर होणें. & टाळी येणें 
घोड्यानें मार्गे मागे हटण्याचा क्रम चालविणे. 
टाळी आत्मा लावून बसणें १ समाधि लावून. 
असणें. २ ससून निश्चल वसणें. 

टाळें न० मधमाशांचे पोंवळें. 

टिकणे अ० क्रि १ न मरतां,नाश न पावत 
न हटतां, माघार न खातां,शावूत राहणें; उ० हा 
घोतरजोडा आठ_ महिने ट्िकिला; उ० काशीकर 
पंडित पुणेकर शस्त्र्याशीं वादांत टिकला नाही. २ 
( हरिण इ०नें ) उडी मारणें 

टिकामेरवणा [ म० टिका ( कपाळावर!ल 
गंधाचे चिन्ह )--मिरावण ] [वे०जा केवळ वाह- 
रून भपकेदार दिसतो पण आंतून नेःसत्त्व,पीकळ 
कि० अशक्त असतो असा पदार्थ ॥के० माणूस ). 

टकल खछ्या० उडी ( मारणें घेणें ), 

टिकला [ सं० तिलक ] पु० १ कपाळावर 
करतात तें गंधाचे चिन्ह. २ एकाद्या जाताताल. 
किं० पंस्थेंतील महत्त्वाचा माणूस. 

टिकली [ म० टिकला ] स्त्री १. लहान 
टिकळा. २ कोणतीही, वतुळाकार अशी' अगदीं 

न वस्तु क० आक्काते ( कुंकवाचा , काचेचा ; 
इ० ची ). .& टिकली मिकली स्त्री ० ल्ियांचा 
प्रसाधनविधि ,-केश ।विंचरणें, वेणी ॥र्के० आंबाडा. 


टाळूस (किं० 


रिकावेगणं 


खालणं, काजळ घालणें, कुंकं लावणें, ३० रूप 

टिकावैर्णे [ म० ' टिकगें' चें प्रयाजक ] स० 
थक्के० १ विवडूं, नासखू, मोडू, फाटूं, तुट्रें न देतां 
( एकादा पदार्थ ) झावूत ठेवगें ८ राखून 
ठेवणें; एकादा मित्र इ० राणे. २ विकत वंत. 
लेल्या पदाथ्राची किंमत जेव्हांच्या तेव्हां उऊन 
टाकणें. २ खरोखर्रा क्रि० प्रत्यक्ष [० शांकान 
"राहाल अक्का रीर्तांने कोणेकाला रुयये देगें 

टिकशी सी ० फार्दाचें अग्न,-ज्याला कों 
यानें आहेत असें. 

रिका [ खॅ० तिलक ] पु०१ गंव इ चें 
वाटोळे चिन्ह शांभेसाठों कपाळ इ० वर केलेलें. २ 
घोडा, बैल, ल्या 
चर्तुळाकार ठिपका किं० डाग; उ०टिका बोडा ,टिका 
वैल, ३०. &*एकाद्याचा टिका लागणे तो प्रसाद 
पावणें; तो प्रसिद्ध होणें.. एकाद्याच्या कपाळां 
रिका लागणें त्याची वदनामी होणे, टिक्‍याचा 
घनी पु० 2 नांवाचा धर्नी, स्वामी, व्यवस्थापक, 
किंठ्मालक परतु ज्याच्या अंगांत कांहीं कर्तबगारी 
० युर नाहीत असा माणूस, २ जो स्वस्थ बसून 
राहतो आणि ज्याचो कामे इतर माणतें करीत 
अप्ततात असा माणूस 


ा 


टिकाऊ [ म० रिकणें ] वि टिक शकेल । करगें, चालविणे ). 


अता; लवकर न फाटगारा, न मोडणारा, किं० न 
शजिजणारा . 


हत्यार 


टिक्राव, टिकावा [म० टिकणें] पु० १२ टिकून | चें 
> । ताणून होते तितकी लांबी; सुमारे आठ इचा 


राहण्याचा [क्रप्रा, २ टकून राहण्याचे सामथ्यं किं० 


शक्यता , ३ एकाद्या वाशोष्ट स्थितात कवा पारं- | 


स्थतात राहाण, राहाण्याची शक्यता ककठताकद 


% हा थधातरज!डा फार तर आणखा एक | 
माहेना [टकाव धराल म्हळ्तो उपयांगास । 


अइ, हा बेळ दहा कोश टिकाव धरणार । डोके, ३०). 


चाहा इतका मजल त्याला झेपणार नाहो. रासम- 
भाऊच्या घरीं माझा टिकाव लागणार नाहो 
सहा तंथ सुखाने किं० सोर्यांनें राहाणे कठिण 
माइल, खध्याकाळपर्यात एवढ्या खिचडीवर 


स्याळा रकाव धरवणार नाह तोंपर्यंत तो 
व्याकूळ होईल 


७८० 


गाय, इ०्च्या कपाळावरील पांडरा 


टका स्था2 निवाहाच कांहा साधन र्‍नाकरा, 
सेमश्रांचा आश्रय, इ० (लागणं, सांपडे मिळण) 


टके| स््रा८ झाडाच्या फांद चे कोंवळ्या पानां- 


सकट अग्न किं० शिक्शी 
टकरोजी, टिकोबा पु८ 2 अडा माणूस 
( उपहासांत ); उ० हे आळे रिकोजी, हे काय 


दिवे लावतात तें पाहूं ! २ कुुंबांताल शिल्लक 
राहिलेला एकटा माणूस ( थट्टेंत ), ३ केवळ मान- 
पानाचा अविकारी. 


टिकोर (-रा ) वि० नेहमीपेक्षा मोठ्या 


: आकाराचा ( पदार्थ,-वदाम, त्रेदाणा, ३० ). 


टिकोर, टिकोरें न० सुंदर आणणि मोठ्या 
चरणींचा बोडा, 

टिक्रोरा,टिकोरा वि०2 खूप लांव आणि जाडी 
(काठी सोडगा ,०).२खूम मोठा ,विस्तीगे ,नांवरु 
जोरदार ( शत, पाऊस, वाडा, वार्टा, चढग, ३०) 
पु० काठो, सोटा, ३० चा रट्टा ( मारणें ). व 

टिकोर न० मनगटाइतका जाडी आणि दीन 
तीन हात लांब असा लाकडाचा तुकडा, 

टिक्कल स््री० मूल ० नो एक सारखी चाल- 
थिळली पिरपीर, रडगाणे, ३० ( लावणें, मांडणे, 
रिक्कोजी, ८ टिका, 


टिक्का, ह० वर 


र $ र र व | ' ट्कजी, ) पहा. 
एकाव, पेकाव पु० जमीन लखणण्याचें एक 


रिंगणे अ० क्रि ० लंगडत लंगडण चालग 
टिंच स्थी० 2 हाताचा आंगठा आणि करंगळी 


परिमाण. २ मडके इ० वर त्यांची मजवुती आ्ज- 
मावण्यासाठीं बोटांनी करतात तो प्रहार (मोरे) 

टिचकणे [ म० टिचका ] से० क्रि० हाताच्या 
बोटांच्या पेरांनी ठोकणे (, मडके, माणसाच 


रटचक्ा वि० १ तोकडा ( अंगरखा, बडी? 
); अतिशय लहान वेराचें (, पागोटे, सुंडास 


टिचकी: स्त्री० १ हाताच्या बोटाच्या पेरांनी 
केलेला प्रह्मार ( मारणें ), २ हाताचा अंगठा 
आणि मवलें किं० पुढचें वोटं यांचा संयोग करून 


अटकेन वियोग केला अस्त 
चिडका ( वाजविणे ), ३ 
पोटाचा होतो तो नगारा क्रें० होतें तें डेरकें. 

टचकुळा स्थ्री० फार जेवल्यामुळें फुगलेले पोट, 


टिचणें, टिंचणे स० क्रि० १ हाताचा अंगठा 


७८५ 


। 
| 


। 


आण पुढचे किं० मधले वोट यांचा संयोग करून । 


नंतर वेगानें त्यांचा वियोग करणें, २ 


ब एकाद्या 
पदाथावर वोट मारणें. 


गोटी ) नेम धरून अंतरावरून मारगें. २ (पैसे ) 
देणें [किं० भरणें ( वैतागांत, रागांत ).अ० 


“७८ ८च असा आवाज करून फुटणें किं० पिचगे, 


रिचरें न० ? डोक्यांत [० अन्यत्र 
डोक्याला होतो तो लवडा, 

* 3० ८ वदनामी; वद लौकिक ( उडणे, 
पडणे, होणें, करणें ) २ मुलाच्या कपाळाला 
लावतात तो काळजाचा ठिपका; तीट ( लावणें ). 
७ एकाद्याचा रिचा होणें ( कें० उडणे, करणे) 
'एकाय़ाच्या नांव,चा 


टिचा होणें (उडणे,करणें) . 


क होणें ( किं० उडणें किं करणें ). । 
. टिचे, टिंचे न० १ अंगांत एकदम उठते ती | 
(तेडाक किं० [शिणकि ( भरणें,उतरणे, ३० ). २ 


डोक्याच्या त्वचेवर होते तें क्षत,-खवडा, इ०, ३ 
ताम्र वेदना करणारें शरीरावर कोठेही झालेले गळूं, 

टिटत्री, र्टिवरी, रिट्टवरी[सं०रिट्रिभ ] स्ी० 
र एक लहान आकाराचा पक्षी.२खांवाच्या माथ्यावर 
आणण तुळईंच्या घाली घालतात ती रचना ,- 
मध्यांनीं काटकोनांत एकाला एक जोडलेले लाक- 
डाचे दोन ठोकळे(खांबाची उंची वाढविण्यासाठो). 

>. स रे, 
२ ट्टवी देखील समुद्र आटविते चुर माणूस 
दर्खाल प्रसंगविशषीं मोठा पराक्रम करू शकतो. 
रि टिणागिण्या स्री ० अ० व० वात्रटपणाचे चाळे 
पकट उनाडक्या (मारणे), 

श्पकणें अ० क्रि० थेंबांथेंबांनीं गळणें, 

॥टपका , ठिपका पु० २ थेंग्र, २ डाग, वण. २३ 
लहानसा टिकला (गंध ? काजळ, इ० चा). ४एक- 
सारखें गळत राहिलेले पागी इ०,-ओल्या वल्ना- 


तून, धराच्या छपरांतून , जखमेंतून ३०. ५ एका । 


'मागून एक अते मारलेल रडे, & घपका सोसतो 
'पण ,रिपका सोसत नाहीं कोणी आपणाला रागें 
भरल तर त सहन करवते पण कुचकें बोलणे सहन 
करवत नाहीं. 


प्‌ 2 


टिपरी 


--->>>>>> ल पातला काक 
| 


टिपागैरी ,टिपगारी खरी ० आिर्तांच्या विटा क्वे० 
दगड ह्यांच्या सांध्यांत चुना भरणे; दरजा भरणे. 
टिपण न० २ टांचण; यादी; स्मरणार्थ केलेली 
नोंद, २ मुलाच्या जन्माच्या समयी असलेले ज्ञ 
यह यांच्या स्थानांचा निदेश ज्यांत केलेला असतो 
अला कागद; जनमपात्रिका ,३उडी(मारणें), ४ कार्य- 


| विशेष करावयाला ठरविलेला समय ;उ०तुम्ही प्तांगाल 


> व 1। त्य टिपणासत 4» जर ५ 0 ,५ तिरंदाजी च लड 
श्चिणें स० क्रेट १ एका गोटीवर ( दुसरी हा ट्पिणात मो हजर होईन, ५ तिरंदार्जीत घेत 


किं०ठरविलल लक्ष्य; वेध्य, ऐन वेळ ॥़ने० समय. 
& टिपणास येणें कांहो काग आपल्या हातून 
पार पडेल असा रंग दिसणे, ( नोंद. 
टिपणी [ म० टिपणे ] खी ० टांचण; यादी; 
टिपणे [म०टिप] अ० क्रि० थेंबाथेंबांनीं गळणें 
टिपणे स० क्रि० सुई, दोरा, ३० साधनांना 
कांहीं विश्प प्रकारें टाके मारून वस्षांदि शिवणे. 
टिपणें स० क्रि> १ कांही वाबी स्मरणाथ 
कागद इ०८वर लिहून [र्क ० नमूद करून ठेवणे, २ 
भल्य़ाच ।ठेकाणीं पडलेले [० सांडलेले अत्तर, 
तूप, तेल, इ०चे येंब वस्नादिकांर्ना पुसून काढणें 
किं० त्याचा पुन्हा मिळेल [ततका अंश मिळविणे. 
३ जमीनीवर इतस्ततः पडलेले धान्यादिकांचें दाणे 


! एक एक वेचून धेणे. ४एक एक याप्रमाणें (माणसें) 


मारीत जाणें,(ढेकूण)पकडीत जाणें ,(फां्दाची) पानें 
तोडीत जाणें,किं० खेळांत(माहोरी)मारीत जाणें.५ 
पैजेमध्यें ठरविलेले झाड, धोंडा ,इ०ना स्पर्श करणें. 
६ यादी करतांना एका एका वस्तूचे परिगणन 
करणें,-रेघ ओढून, खडे मांडून ॥$० अन्य प्रकारें. 
७ भिंत इ० चुना इ०नों माखणें [० तारविणें. 

र्पिनिशी स्त्री टिपनिपाचें कर्तव्य. 

रिपर्रा स्त्री० ९ अर्धा शेराचें माप, २ नगारा 
इ० बडविण्याचा काठी. ३ गुन्हेगाराला युन्हा 
कवूल करावयाला लावण्यासाठी त्याच्या बोटाला 
दोरीचा वळप्ता घाळून तो वळता घट्ट करावयासाठो 
ज्या कार्ठानें तो पिळतात ती, ४ अंगाला आति 
तंग बसणारी बंडी, अंगरखा, _बांगडी ; जोडवे, 
इ०, ५ कष्टाच्या कामानंतर येतो तो शौण 
किं० थकवा. & रिपरघाई स्त्री० काम करण्यांत 
घराकाष्ठेची घाई किं० लगबग. 

टिपरी [ सं० त्रिपुरी ] स्री ० त्रिपुरी पोणमा 
म्ह० कातिक माहेन्याची पौणिमा. & रिपरी 


टिपरू. 


पुनव, टिपरी पूर्णिमा स्त्री० कातिक महिन्यांतील 
पौणिमा. टिपूरखळ पु०, टिपरघाई, टिपरघाळी 
श्ञी० व्पिऱ्या वडवून करतात तो नाच किं्वर- 
तात तो फेर. टिपरखेळा पु०ह्या फेरांत नाचणारा . 

रिपरूं, टिपरे न० नगारा, ढोलकें, इ० वाज- 
विण्याची काठी. 

ट्पिळण [ म० टिपणे ] स्त्री2 थेंबांथेबांनी 
पाणी भरून काढण्याची विहार्रांची किं० होंदाची 
स्थिति ,-त्यांत पाणी अगदीं थाडें ५ सल्याकरणाने 
होते ती. 

रिपुसणं [ म० टिपूस ]अ० क्रि? थँवांथेंबांनीं 
पाणी गळत राहणें,-ओल्या वस्त्नांतून , ३०. 

रिवं न० पाण्याचा किं० अश्चूचा थेंत्र. 

टिपर ० नि० झकझकीतपणें (चंद्र प्रकाशणें), 

रेपर [खै० त्रिपुर] पु० देवळाच्या पुढें दिवे 
ठेवण्याठीं दहा पंवरा हात उं्चांची जी दगड ४१० 
ची रचना केलेली असते ती. 

टिपूस पु०, न० ९ यत्किंचित सुद्धा ( नका- 
राथीं प्रयांग ); उ० आमच्या विहिर्रात टिपूस- 
सुद्धा पाणी नाही. रवस्त्रादिकांवर अश्नीची ठिणगी 
पडल्यानें जळून होतें तें लहानसें भोक. 

रिष्पण न० २ मागे “ टिपण ? पहा. 

टिप्पणी स्त्री ० यंथांतील कठिण भागांवर खूण 


करून त्यांचा अर्थ सम्भास्तावर लिहिलेला असतो तो. । 


टिंब न० अक्षराच्या डोक्यावर करतात तो 

बिंदु ,-अनुस्वार दाखविण्यासाठा. [ रणें. 
टिबकणे अ क्रि ठ्येंयांथेंवांनीं पळणे (वे०पाझ- 

रिबका, ठिपका पु० श्थेंव.रव्शाई इ०चा डाग, 

टिबा पु० थेंव . 

टिंबी स्त्री० लहानसे मडके. 

टिभा पु० नागवेलींवर पडतो तो रोग. 

टिमकी स्त्री८एक चर्मवाद्यविशेष ,-हें नगार्‍्या- 
- सारखेच पण फार लहान असतें.&कांहीं गोष्टींची 
टिमकी देणें ती प्रसिद्ध किं०्जाहीर करणें, एका- 
द्याची टिमकी वाजणें त्याचा वदली किक होणें. 
नगाऱ्याची घाई तेथें रिमकांचे काई ? (० 
तेथें टिमकी तुझें काय £ ) आतिझाय मोठ्या 
कामांत लोक निमभ झाले असतां क्लुछक कामा- 
कडे कोण लक्ष्य देणार ? कोणी नाहीं. 

व्या पुन्ल्हान आकाराच्या पोपटाची जात. 


टीका 

टिऱ्या स्त्री अ० व० दोन्ही कुले; दंगण. 8 
टिन्या बडावेणें 2 आनंदाने नाचू लागणें. २ 
प्रतिपक्ष्याची फजिती झाली म्हणून आनंदणें. 

टिऱ्या वि० लहान आकाराचा; घुजट. 

टिल्लू वि० खुजट; लहान आणि ठेंगणा. 

रिवल्या वावल्या, टिवळ्या बावळ्या स्त्री 
अ० व० १ छाकटेगिरीचा कथे. २ टवाळकीर्ची 
कें ,-दुसऱ्याला वेडावणें ३० रूप.  [चकदी. 

र्विळी स्त्री“नारळाच्या करवंटीची लहानशी 

रिवाटीव स्थी० १ टिटिवी नांवाचा पक्षी. २ 
उंच आणि रोडका माणूस(लक्षणेनें). 

टिळक [ सं० [तिलक ] १ कपाळावर लाव- 
तात तो गंध इ० चा रिपका किं० टिळा. २ 
एकाद्या कुटुंबाचा [किं० संस्थेचा जत्रावदा र माणूस. 

टिळका [म० टिळक] पु० मोठा थेव. _ 

टिळा [ सं० तिलक ] पु० १ गंध, गापी- 
चैदन ,३० द्रव्यांनी कपाळ, छाती, इ०वर केर्ळश 


। चिन्ह. २ असें चिन्ह करण्याचा टसा. & टिळा 


टोपी करणें ? आपल्या विरिष्ट पंथाचा र्के० 
तंप्रदायाचा चिन्हें, वले, ३० नो युक्त होणें. * 
( पुरुपानें ) अक्कडवाज पोशाख करून तैजर्ण- 
टिळा वेश्ीस लावणें सर्व गांवकऱ्यांना आम 
त्रिणे, टिळ्या विड्याच्या मानाचा अधिकारा 
पु० लयन ३० मध्यें प्रथम मानाचें आमंत्रण ज्याला 
करावयाचें तो पार्टील, रिळेपट्टे खळ तक 
छानछुकी; नखरेवाजी , रटिळेपट्टे नायकाचे घरांत 
हाळ बायकोचे नवऱ्याने चैनवाजीत बदर काळ 
काढावयाचा आगि त्याच्या बायकोने परांत क़ 


ठ 


। करीत असावयाचे; (निर्लज्ज आणि कठोर अर" 


करणाचा नवरा स्वतःचैनी करतो पण वायकीहा 
धड खाववयाला आणि ल्याबयाला देत नाहीं )* 
टिळ्याचा धन्नी पु० एकाद्या टोळीचा य 
संस्थेचा जत्रावदार माणूस. 

टीक स्त्री ९ नथ ४० भूषणावर 
मोत्यांची चोकर्डा, हिरा, इ० लावितात त. डी 
टिका म्हणून जो स्त्रिया गळ्यांत दागिना घालत 
त्याचे जे वेगळे वेगळे अवयव ते प्रत्येक. २ कुंकवा” 
वर स्त्रिया जी काचेची टिकली चिकटवितात त!" 

टीका [सं०] खा १ संथांतील कां ह 


शब्दादिकांचें न नाचवी 
शब्दादिकांचें स्पष्टीकरण, २ दुसर्‍याच्या वर्तनाची 


शोभेसाठी 


याच 


केलेली नेंदा ।कें० स्तृति. ३ कुटाळक्या. & 
टीकाकार पु० दुसऱ्याच्या अंथांतील काठेण 
शाब्दादिकांवर स्पष्टीकरण करतो तो. रि 

टीच सी० अंगठा आणि पुढचें बोट ताणून 
होतें तें लांवर्चि पारमाण, अंगठा आणि करंगळी 
ताणून होतें त्या परिमाणाला ' वीत २ म्हणतात. 

टींच स्त्री० लहान मुलांच्या कपाळावर लावि- 
तात ता काजळाची तीट, 

टीप स्त्री० १ घरें, जनावरें, शेते, इ० च्या 
मोजदार्दाचें परिमाण किं ०गणती.२शिवण्याचा ए॒क 
प्रकार ( घालणें, भरणें ). ३ खालच्या खर्ज 


स्वराच्या दुपर्टाचें किं० त्याचेपेक्षां आधिक जें स्वर- । 


मान तें; उ० त्याचा आवाज टिपेस पोचत नाहो. 
४मोडकक्‍्या देवळाचा जीणोंद्वार करण्यासाठी किं० 
गांवर्कांच्या अन्य कायासाठी प्रत्येक घरावर किं ० 
माणसावर जी वर्गणी असावितात ती करिं० ह्या 
संबंधाची केलेली यादी .५गंजिफांच्या डावांत तलफ 
इ०डाव दुसऱ्याकडून आला असतां एका पानाने 
घ्यावा तो दोन पानांनीं घेतात असता जो खेळ- 
ण्याचा प्रकार तो.६सोडतीची चिट्टी, ७दागिन्याचें 
वजन, कस, इ० संब्रंधाचें वर्णन जीवर नोंदले आहे 
अशी चिट्टी, .न० नेत्रांतून गळणारा अश्रबिंदु. 
&रिपेस उतरणें टीप. केली गेली असेल त्याप्रमाणें 
दार्थ आहे असें आढळून येणें .किं० ठरणे. टीप- 
कर, टीपर्नास पु० ९ गांवार्ताल घरें, झाडे, इ० 
चें परिगणन करून त्यांचेवर कर वसविणारा 
सरकारी अधिकारी .२पैन्याची भरती करण्याच्या 
कामावरचा सरकारी अधिकारी, ३ जकाती वसूल 
करणारा सरकारी अधिकारी .टीपनिशी स्री ० टाप- 
निसाच कतेव्य,अधिकार ,केंम्हुद्दा.टीप-टिपर्नीस, 
रिपानिदी हे शब्दही -टीपनीस, टीपानेंशी , ह्याच 
अथी रूढ आहेत. टीपदोरा पु० शिवण्यांतील 
एक प्रकार; याच्या उलट ' धावदोरा ? किं० 
धघावत रा .? 
नर खीर दुंगण, मागें “ टिर्‍्या ? पहा. 

डाव स्त्री० एक पाक्षावेशेष. ल 

ठवे खी १ गोसावी नामक पक्ष्याचे ओर- 
डणें. २ ( लाक्षणिक ) त्याच त्याच गोष्टीबद्द 
एकसारखे बोलत बसणें किं० मागणी करांत 
बसणें ( लावणें ). ३ तगादा ( देणें, लावणे डे 

टुकटुक, ट॒कट॒कां क्रि० वि० १ उत्सुकतेच्या 


७८७ 


| 


डमर्डमात 


द्टाने ( पाहाणें ); आशाळभुताप्रमाणे( पाहगें ), 

२ अधुक प्रकाशाने ( दिवा जळत असणें ), 
मिळे स 1 ०१ > ५ (र 

२ [मळले तेव्हां खावयाचे,न मिळेल तेंव्हा उपाशी 


राहावयाचे, अशा स्थितींत ( जगणें ). ४ अशक्त- 


: पणामुळें वालतां येत नसल्यामुळे एकादा वस्तूकडे 


| 
| 
| 


पहात (राहणें). ५ एकाय्म दृष्टीनें किंठ टक लावून 


: (पाहणे).&टुकटुक माकड न० कांही खादय ० 
! भाग्य वस्तु आपणाला मिळाली असली आणि 
: दुसऱ्याला मिळाली नसली म्हणजे मुलें त्या दुसऱ्याला 


खरिजावतात ता क्रिया ( करणें ). दुकडकावल्या 
हा ह्याच अथांचा शब्द आहे. 

डकटुकावणें स० क्रि एकाद्याला डकट॒क 
माकड करून खिजावणें.वर “ ट॒कट॒क माकडःपहा , 

डकटुकी स््री० टवटवी , तजेला ( चेहेऱ्याचा ). 

डकटुकीत ।वि० तजेलेदार; टवटवीत . 

ड॒कणी स्त्री कोष्टयाच्या मागाच्या फर्णाचे 
दांते करण्यासाठीं ज्या फळाला खोबण्या पाढ- 
लेल्या अततात आणणे त्यांतून वांवूच्या चोया 
आडून काढतात ती फळी. 

ड्‌क्णें [ म्ट्रूक ] अ० क्रि» आशाळ- 


' भुताप्रमाणें किं० उत्सुकतेने एकाद्या पदाथाकिडे 


दृष्टि लावून बसणें. 

डकळा [ म० टूक ] पु० १ कारही खाद्यार्के० 
भोग्य पदार्थ ज्या वेळों आपणास मिळावयाचा ती 
वेळ टळली असतां तिच्याबद्दल वाटते ती अस्व- 
स्थता. २ कांहों वस्तु हरवली असतां ० प्रेमाचें 
माणूस दूर गेलें असतां मनाला वाटतें ती हुरहूर 
कै० अस्वस्थता ( धरणें, लागणें, घेणें, करणें ). 

डकसऊ क्रि वि० वर “ टकटक पहा . 

हंग, टुंगर, टुंगळ, टुंगूर, टुंबर न० उंचवटा , 
टेंगूळ, फुगा, गांठ ( शरीरावर्राल, झाडावर्राल, 
किं० जर्मानीच्या पृष्ठभागावरील ). 

डचकुली, टुचकोला स्त्री० १ खिजावणी. २ 
वेडावणी . २ चिमटा ( घेणें ). 

डपणें स० क्रि० २ ( सुई किं० दाभण ) 
शिरकावणें.२ ( जमीनात धान्य किं०बीज) घालणें, 

टुपणें अ० [० शिरणें, प्रवेशणें, घुसणे, 

टुपसा पु० पुढे " टापसा ? पहा . 

टुंबर, टुंबरूक न० टेगूळ, उंचवटा . 

डमटाम, टुमठास स्ती ० थाटमाट; भपका, 

टुमटुमीत वि० १ खाये खाऊन नगाऱ्या- 


डुमणी 


माका 2... हा 


सारखें फुगलेळें ( पोट ); खूप जेवण झाल्यामुळे 
डेश्यासारखें फुगलेंडे (पोट).२खाऊन पिऊन सुर्वा. 
डुमणी स््री०एकादयाला केलेला तगादा(लावणें). 
ड्या पु० लहान जातीचा रावू. 
डस्टर स्रो० ९ मुलाने चालवलेली पिरपार. 
२ एकाद्या गोष्टीबद्दल लाविलली तगादा . 


>. 


टेटाविंणं 


म्हणत होता पण सात खातांच टेक झालो. % 
२... 1 नळ रा निक 
टेकदार वि ज्याच्याने घार वरवेल अता. 


रेकीचा वि० टुढनिश्रयी . टेकीस टेक उतरण 


: चढाओढीत प्तारखें टरणें;बरोवरी होणें किं ०करणें- 


टुरटुर स्री० भपका; झोकाची किंवा थाटमा- । 
राची राहाणी; उ० त्यानें दोन दिवस टरटर कली । 


आतां तोंड वासून उताणा पडला. 

टुरमा वि० १ ठेंगणा, घुजट. २ देवी इ०मुळें 
वाढ छुटलेला हात, पाय, ३०. 

डरूटुरू स्त्री वेडकांचें ओरडणें. 

डकल वि० ठेंगणा; खुजट. ी 

टूक स्वी? ९ एकादी वस्तु [किं पदाथ कर- 
ण्याचा खुरी , युक्ति, किं० कसन ( सावणे, साप- 
डणे ).२ कांही कृति करण्याची परिपाठानें साध्य 


झालेली सफाई, ३ मनुष्य, जनावर, इ०आपणाला 


लाभदायक होण्यासार्ठा त्याची राखलेली निगा,किं० 
घेतलेली काळजी, किं० पंभाळलेलें तंत्र; पदा- 
च्या सुस्थितीसवधाच्या तजविजी त्तमुच्चयाने 
४ एकाग्र दृष्टि. & टुकीवर क्रि> वि० व्यव- 
स्त्रितपर्ण,. २ योग्य समय न टळू देतां. 
डुर्कानें क्रि वि १ नियमितपणे. २ योग्य 
समयी. एकाद्याची हूक संभाळणें त्याला ज्या 
वेळीं नै पाहिज तें त्या वेळा त्याला देणें किं० पुर- 
विणे; त्याचें तंत्र संभाळणे. टूक चुकणे ज्या वेळी 

जे योग्य तें त्या वेळीं न होणें किं० न घडणें. 
टूम खी० १ झोकदारपणा; भपका .२ संस्का- 
रविक्षेषानें पदाथीत्ष येते ती शोभा, ३पदार्थनात्राच 
ठायीं नैसंगिक नो मोद्दकपणाचा अंश असतो तो. 
ईॅनवीन पद्धाते,चाल,तऱ्हा, [कॅ० घुत्री. ५ नर्वीन 
बनविलेला , कांहीं चमत्कारिक पदार्थ; चूष, & 
टवमदार वि० लहान असून सुंदर किं० अक्कडजाज, 
टेक [म० टेकगें ] स्त्री० १ सहन करण्याची 
ताकद; पुढे काम चाले. ठेवण्याचें सामर्थ्य निघणे, 
घरगें, धरवणें, देणें ); उ० माझ्याने आणखी 
0. नडुन टेक धरवणार नाहीं 9 उठ थोडा 
नकी गे निश्चय; धीर; उ० कोणतेंही 
मन्या फळ प्राप्त होतें. २ शिकस्त; 
$ 3० दहा जिलब्या खाइंन असें तो 


। 


टेक पु० न० जमीर्नांवरचा उंचवटा. _ 

टेकड ,टेकडे न०जमीनीवर'चा उंचवटा ;टेकडी 

टेकडी स्त्री८ लहानसा डोंगर. 

टेकण [ म० टेकणें ] न० १ आधार. २ 
पदार्थविश्षष एका बाजूस वळूं नये किं० तरकूं 
नये म्हणून त्याला देतात तो आधार. 

टेकगे अ० क्रि० १ अवलंबून राहणें. २ आवार- 
विद्योषाच्या आश्रयाने असगें किं० राहणें. ३ 
एकाद्या माणसावर किं०पंदाथीवर किं० घडण्याचा 
संभव असलेल्या गोष्टीवर भरंवसा ठेवून राहणें 
किं० असणें. ४ कांहीं गोष्ट लवकरच होईल 
किं० घडेल असा रंग किं० संभव दिसणे. ५ अगदीं 
जवळ आलेलें असणें, ६ कांहीं विशिष्ट स्थित किं” 
दशा यांच्या अगदीं जवळ येऊन पोचलेले असर्ण « 
टींप-वरील तीन्ही अथी'टेकावणें१अताही शब्द आह. 

टेकाड, टेकूड न० १ जर्मांनीचा उंचवटा. र 
डोंगर ( तुच्छतेने ).२ कोणत्याही पदाथीची रा; 
उ० भाताचे टेकाड. & छातीचें टेकाड न० 
१ प्रशस्त छाती. २ आजारानें जिच्या बरगड्या 
वर दिसत आहेत अश्ली छाती. कपाळाचे टेकाड 
न० भव्य आणि वुद्धिमत्तेचें व्यंजक कपाळ «पोटाच 
टेकाड न०१ आजारामुळे जे नगाऱ्यातारखें ७1. 
आहे अस्ते पोट, २ फार जेवल्यामुळें डेयातार 
झालेलं पोट, 

टेकू [ म० टेकणें ] पु० १ आधार ,२आश्रय) 
पाठिंबा. २ ( लाक्षणिक ) ज्यावर भरंवसा ठेवू 
वसतां येईल असा माणूस, ४ ज्यांच्या 
आशा बाळगता येईल कि०ज्यावर भवल्तून राबता 
येईल अस्ता मनुष्य किं अशी कांहीं गोट. * 
ज्यावर तरफ टेकतात तो आधार. 

टेंगळ, टेंगूळ न० १ जमीचीचा उंचवटा. ह 
झाडाच्या खोडावर किं० फांदीवर होते ती गा?” 
३ कपाळ इ०वर आघात झाल्याने तेथें एकदम र्ल 
जमून होतो तो उंचवटा. न 

टेटावणें अ० क्रि> श्पक्ष्यानें टेटे असा 'ध्वा 
कॅरेणें, २ टेटे अस्ता आवाज करून मुलानें रड” 

टेटाविणें स० क्रे८ केळीचे पान सुरी, वि! 


इना न कापतां हातानेच फाडणें. 

टेटाविणे स० क्रिनापर्संत म्हणून फेकून देणें 

टेटे क्रि० वि० साळंकी, ट्ट्वी, इ०्नी टेटे 
अस्ता आवाज करून ( ओरडणं ). 

टेणपणें स० 'क्रि० कार्ठानें मारणे. 

टेणपा पु० सोटा, काठी,बढगा. 

टेणा पु० लठ्ठ किं० जाडी वात ( दिव्याची ). 

टेणा, टेण्या पु० 2 रक्त पिऊन ल्ट्टु झालेला 
ढेकूण, २ लठ्ठ ऊ, ढेकूण, पिसू , इ० कीट, 

टेणें न० उर्डा ( मारणे, घेणें ). 

टेप पु० न० १ जमीनीवरचा उंचवटा. 
डोक्‍्यानें मारलेला ठोसा;मुसंडी २ शिक्षेची मुदत; 
उ० जन्मेटेप काळें पाणी; ह्या अथी * ठेप ? 
असाही शब्द आहे. ४ खणलेल्या जमांर्नाचें 
डिखूळ, ५ टिकाव, कुदल,इ० चा रट्टा ( मारणें ). 
€$ टेपटाप पु० अ० व० जमीनीवरचे उंचवटे, 
खळगे, इ०. 

टेपण , टेपणें न० खांबाची उंची वाढावण्या- 
साठीं त्याच्या खालीं किं० वर घातलेले लाकूड 


टेपण , टेपर, टेपरें, टेपरण न० तुमच्या चुको- 
मुळें किं० हयरयीमुळे अमुक कार्थ बिधडल असा | 


एकाद्याला दोष देणें ( मारणे, देणें, ठेवणें, ३० ). 
२ दुसऱ्यावर कांहीं दोष लादण्याला निमत्त किं० 
सबब. व 
टेपर न०जमीनीवरचा उंचवटा. [दूर लोटणे. 
टेपरणे, टापरणें स० क्रि बाजूस सारणे 
टेपरणें अ० क्रि> ( बायकांच्या भाषेत ) 
गरोदर हाणं. [प्तोटा, पोडगा. 
ठेपरणें न० ९ लाकडाचा हातोडा; मोगर. २ 
टेपरा पु० जमीनीचा उंचवटा; टेकाड 
टेपरा पु० दोषारोप (मारणे), वर 'टपर 'पहा 
टेषलणें स० क्रि> १ बाजूस सारण, २ एक 
वस्तु दुसऱ्या वस्तूवर आपटणे. ३ टोमणा मारणे 
आ० फक्रि० एक पदार्थ दुतर्‍्यावर जोराने पडणे 
टेपलणें न० सोंटा,सोडग,दाडक [उंचवटा. 
रब, टेंभा पु०, टेंभ स्त्री> जमीनीवरचा 
रेंबरू, टेंबरे, टेमरूं,टेमरें न ०ुरर्णाचें फळ 


टेंबळी स्त्री० फणताचें डेव, &टेबळी काहून । 


हसणें निलज्जपणानें हसण 
टेंबा, टेभा पु० १ प्रकाशासाठी काठोच्या 
शेकाला चिंध्या बांधून त्यांवर तेल घालून पेटं- 


७८९, 


२. | 


टेहळणी 
था,» 
वितात ती काठी. २ जमीनीवरील उंचवटा [किं० 
टेकाड. ३ जमीर्नाविरॉल उंचवस्याचें शिखर. ४ 
आधार, आश्रय. ५ गोंधळाचे प्रसंगी प्रकाशासाठी 
जी दिवटी केलेली असते ती. & टेंबा (के 
. टेंभा ) पाजळणे अंगी कांहीं योग्यता नसतां डोल 
करणें. आपला टेंबा ( किं० टेंभा ) मिराविणें 
। ( किं० चालाविगें ) एकाद्यावर आपलें वर्चस्व 
: स्थापित करणें. टेंबा ( किं० टेभा ) मिरविणें 

ऐट करणें; डोल करणें; कांहीं क्षुद्र पराक्रमाबदल 
: बढाया मारणें [ एक वृ. 
टेबुरणा, टभुरणा | लं० तिंदुक ] स्त्ी० 
। यटंबूस,डंबूस,ढेंबस न०१ झाडाच्या खोडावर 

कै० प्राण्याच्या अंगावर विशोभित दिसणारा 
: गोळा वाढतो तो. २ जमीनीवरचा उंचवटा. 

टेर स्त्री० आकंठ जेवण जेवून होते ती तृप्ति, 
टेर , टर स्त्री० एकाद्याचा केलेला उपहास. & 

, एकाद्याची टेर उडविणे त्याची फर्जाती करणें 
/__ टेरू, टेरकी स्त्री० नांगराच्या मागच्या 
। टोकाची खीळ [कें० लुटी 

टेल्लू वि० १ घुजट. २ लठ्ठ आगि ठेंगणा 

टंव पु० १ कांहीं वाइंट खोडी किं लकब. २ 
एकाद्या गोष्टीबद्दल घेतलेला नाद किं०छंद. & टेवे , 
टेव, टेवरेव पु अ० व? सोदेगिररांचे ढंग 
: ( करणें ). टेवखोर वि० छाकटा; नखरेबान 
:_ _ टेवण न० संकेतसमय किं० संकेतस्थान 
।_ टेवा पु० जमीर्नांत किं० भिंतीत पडलेले के > 
: पाडलेले भोक. 

टेहर पु० एका वेळची माणसाच्या युवाची 
रास. २ एका वेळच्या हगलेल्या शेणाची किं० 
लिर्दांची रास [( करणें ) 

टेहलणी, टेहली स्री० फेरी; फेऱ्या करणे 

टेहलणें, टेहेलणें स० क्रि० घोड्याला शकडून 
[तिकडे आणि तिकडून इकडे चालविणे. अ०क्रे० 
इकडून तिकडे तिकडून इकडे अशा फेऱ्या करणें 
( पाहरेकरी, गस्तवाला, ३० नों ). & ट्हल्त्ता 
पाहारा पु० शइकडून तिकडे आणि तिकडून शइकडे 
फेऱ्या करीत करीत केलेला पाहारा. उलट ' बैठा 
पाहरा ? म्ह० एके ठिकाण बसून केलेला पाहारा. 

टेहळणी , टेहेळणी ,टेहळी[म० टेहळणें] स््नी० 
बारंकाईने एकाद्या माणसावर किंळ्त्याच्या हालचा 


लींवर र्क ०घडत असलेल्या गोष्टावर ठेविलली नजर . 


७५ ७ श्र 
टेहेळणं 


टेहेळणे, टेहळणे स० क्रि ९ एकाद्या माण- 


तावर किं० त्याच्या हालचालीवर वारकाईंची । 


नजर ठेवून पाहाणे. २ वारकाईच्या नजरेने 
अवलोकिणं, अ० क्रि० कोंणेकाला वारकाईंच्या 
नजरेनें दिसणें [कें उमगणें; उ० हॅ किरटें अक्षर 
मला चांगलेघें टेहळ्त नाहीं. 

टेहेळ्या ,टेहळया [मन्टेहेळणें]पु० वारकाडईंच्या 
नजरेंनें पाहून शोध करणारा किं० कांहीं माहिती 
काढणारा किं०अशा कामावर नियुक्त केलेला मनुष्य . 

टोक न० कोणत्याही वस्तूचे अग्न किं ० शेव- 
टचा भाग. स्त्री० पक्ष्याची चोच. 

टोकण न० अग्न, शेवट. 

शेकणे अ० क्रि ९ एकाग्न नजरेने पाहात 
राहाणे. २ आज्याळभूतपणाच्या नजरेने पाहाण. 
पुढें डोकें करून पाहाणे ;डोकावणे;उ० खरिडकींतून 
डोकावून पदा; उ० देवीवाहेर टोकतात .' शेकावणें? 
असेंही ह्या सर्वे अथी क्रियापद आहे. 


७९०. 


टोकर पु० १ कातड्याच्या वुवल्याचें अधुक | 


० अर्धा घुधला, २ कातड्याची टोपली, ३चाम- । 3 
क वळ तदा वत वपाळकयका तीत | तगादा. ३ मनाला लागलेळां हूरहर; पश्चात्ताप. 


: पाकांत धालण्यापसाठा 


ड्यानें मढडविलर्ली टोपली. 
टोंकर पु० लांव आणि जाडी वांवू. & विंचू 
व्याला आणि टोकर झाला सुखोपभोग पारे- 
णांमीं फोल ठरतो. 
टोकरा पु० बांबू इ०च्या कामट्यांची केलेली 
लह्वानशा होडी ,-जी कातड्यानें मढविलला असून 
उतारू इ० नदीच्या पेल्तारास नेण्याच्या उपयोगा- 
ला लाविली जाते. झाडाचें मोठें खोड पोखरून 
ह्याच कार्मा योजलें जातें त्यालाही “ टोकरा ? 
म्हणतात. २ कातड्यानें मटावेलेला हारा. 
टॉकरी, टोकचा स्त्री १ कातड्यानें मढवि- 
लेली टोपली .२बांवूची केलेली एक प्रकारची धंटा ,- 
जी भटक्या गुरांच्या गळ्यांत बांधतात, ३ नाठाळ 
युराच्या गळ्यांत वांधतात तें लाकूड, 
टाकरी स्त्री०१ निमुळता जबडा ,-साप, पाली , 
इ०चा असतो तो.२ पक्ष्याची निमुळती चोच. ३ 
तर्पादिकांच्या जिभेचे अग्र. 
टोकरी, टोकारी वि० एका जातींचा नाडी 
कागद ,-जो बांबूजासून केला जातो अज्ली लोकांची 
तते अस्ते, 'टोकर!म्ह० जाडी आणि लांब वांब. 
कड साध रण ेणें ,करणें ,लागगें ).२रोज- 
न रो रोजच्या राज घ्यावयाचा 


। दुसर्‍या पदाथास भोक पाडणे. २ 


टोटरा 


शिधा किं० ह्या शिक्य़ाचें परिमाण कि० हा असा 
शिधा देण्याचा किंग्धेण्याचा पारेपाठ, २ ब्रेलांना 
इद्यारत देण्यासाठी हाकणारे लोक तोंडांत जांभ 
विशेष प्रकारे वळवून काढतात तो दाव्द, 

टोका पु० २ धान्याची नासाडी करणारा एक 
लुद्र कीट. २ मोठा द्रोण, (तूप ,कढी,, इ साठा). 

टोकावणी [ म० टोकावणें ] स्त्री” ८ पुढ 
डोकं करून पाहणें. २ डोकावून पाहणे. _ _.. 

टोकावणें, डोकावणें अ० क्रे० ९ पुढ डाक 
करून पाहणें.रदुसऱ्याच्या कारभारांचें किं ८ हाल- 
चालींचें अवलोकन करणें. 

टोकावली स्त्री» ठकडटक माकड. ____ 

टोंग वि० २ दांडगा, उद्धट. २हट्टा, हेकेखार. 

टोंगळ वि०१ ल्ट्र, जाडी ( काठो, सोटा ). 
२ रिकामे डौल करणारा .२ हट्टा; उडत. ह्या दान 
अ्थी' टोंगदार , 'असाही दाब्द आढ. 

टॉगाई स्त्री८ हेकेखारपणा; उदटपणा 

टोच, टोच स्त्री ० 2 पक्ष्याची चोच. २ 


कांहीं 

अणकोर्चादार पदार्थाने केलेला वेथ किं केलेल क्षत - 
टोचणी स्त्री० १ टोचण्याची क्रिया , २ केलेला 
ना 


आंबळे 8 क्षत * 

पाडावयाचें एक साधन.५ जाचणी. | 
टोचणें स॑० क्रि०८सुई ,ड[भण, किं० कोणता 

तीद्ष्ण अय्नाचा पदार्थ दुसर्‍या पदार्थांत शिरका 


नो की व दड नि त्या 
। करें त्यावर जोरानें टेकणें किं० त्या पदाथांन >. 


, गांजणें; स्ततावर्ण . 
३ वोचणें. ४ कोणेकाला कांह एका गोष्टींचे वार” 
वार स्मरण करून देणें,-त्यानें ता. वित्& नथ 
म्हणून. ५ ओरखडणें. अ० क्रि तोदण अग्रनाचा 
पदार्थ दुसऱ्या पदार्थात शिरणे किं०्जोराने लाग”: 
& सोनाराने कान टोचळेला पथकरळा जाती 
जबरदस्ताचा हुकुम निमूटपणे पाळला जाता. न 
टेचळणें ल० क्रि० तीक्ष्ण अस्नाच्या पद्वा्था 
कांहीं पदार्थ ओरखडणें किंत्याला भोक पाड. 
टोचा [म*्टांचणें] पु० र्श्ताक्ष्ण अग्राचा पक 
दुसऱ्या पदार्थांवर जोरानें मारून किं०्दाबून १” 
लेलें भोक कि ०केलेळेंक्षत किं०ओरखडा .२तपाट पृष्ट 
भागावर केलेला खळगा , ३पदार्थांवर आघात क्री 
त्याचा काढलेलातुकडा [किं०अंश [क० खंड;टवका" 
टोचा, टोच्या [ म० टोचणें ] पु० कागद 1 
कातडे, इ० ना भोक पाडावयाचें पोलादी हत्यार 
टोटके न८ लाकडाचा लट आंडका. ना 
टोटरा, तांटरा पु०८ कोरडा पदार्थ खात 


क भ्र 
य(णकण 


तो घशाखालीं उतरत नाहो अशी स्थिति (वसणें). 


मारणे, कुटणें, किं० चोपणें.  [डाचा ओंडा, 


टोणका पु०, टोणके, टोणकूळ न० लाक- । 


७९१ 


टापा 


बशाखाला उत र (वसणें). . तिणी किं० मुळें यांची घालावयाची टोपी. २टोपी 
-टोणकगे, टोणकाचिणें स० क्रि० टोणक्यानें | 


टोणगट न० टोणगा किं० रेडा ( तुच्छतेनें ). 


टोणगा पु० १ रेडा. २ ( लक्षणेने) अभ्यास । 


,न करणारा किं० उनाड पोरगा. &टोणग्याच्या 


कानी किनरी अरातिकाला कांहीं रंगेलपणाची । 


7>. 


किं०गमतीची गोष्ट सांगणें. [अहड पोरगी. 
टोणगी स्थी० १ रेडी. २ (लक्षणेनें)मूर्खे किं० 
टोणपणें स०क्रि०्टोणप्यानें कुटणे, कॅमारणे. 
टोणपा , टोणा पु०, टोणपें न० ल्ट्टु आणि 
आखूड काठी. & शाहाण्यास भार शब्दाचा 
आणि मूखांस टोणप्याचा समंजस माणसाला 
थोडीशी इशारत दिल्याने तो सुधारतो; हेकट 
आणि हट्टी मागस्ताला चोप दिल्यावांचून तो सुथा- 
रत नाहीं. टोणपनाथ, टोणपेश्वर, टोणप्युद्ध 
पु०अत्यन्त मूर्ख माणू, 
टोणपा पु० १ लाकडाचा आडका. २ ( लक्ष- 
णेनें ) अगदी मू आणि अडाणी माणूत. _ 
टोणा, टोण्या पु० १ रक्त पिऊन लठ्ठ झालला 
ढेकूण, २ प्रतिपक्ष्यास कदली न पडावी म्हणून 
गोंगाट करतांना हा शब्द उच्चारतात, _ 
टोणाटाणा पु०, टोणाटाणा स्रा८ 
तंत्रादि इलाज. मागें  टाणाटोणा ? पहा ._ 
शेणी स्त्री ओंडका; सर्पणाच्या उपयगाच्या 
वञाकडाच्या गांठी प्रयेक. । 
टोणे न० १ कांहीं विशेष्ट परिमाण ज्यांत 
अरतां येईल असें भांडे किं० बारदान; उ० हें पात्र 
मणांचे टोणें आहे. २ मिळकतीची जागा; पैत 
मिळण्याचें ठिकाण किं० हुदा; ० मिळकतीचे 
एक टोणें होतें ते ह्या महिन्यापासून हातच गेले. 
टोप पु० १ स्वयंपाकांत वरण मिता 
एक पात्रविद्षष, २ ताक ठेवण्याचे पात्राविशष 
३ नाटकांतील स्रीवेष धारण करणारा पुरुष 
डोक्यावर धारण करता ती केशरचना. ४ नाट- 
कांत राजाचा वेष धारण करणारा पुरुष सुकुट 
म्ह० जो तत्सदृश पदाथ डोक्यावर धारण करतो 
तो. & टोपपदररी वि० ज्याचा काठ जमीनोपेक्षां 
आधिक रंद आहे अस्ते (छगडे).टोपकर,टोपडा पु० 
"पौ माणूस. 
टोपडे, टोपरें [ म० टोपी ] न० १ वाळे- 


मंत्र- 


( तुच्छतेने ) . 

टोपण न० १ भोक पाडावयाचें सुताराचें एक 
हत्यार, २ शिवावयाचे वेळीं बोटाला सुई बोच 
नये म्हणून वोटाच्या अग्नाला जी धातूची टोपी 
घालतात ती; अंयुस्तान. ३ झाकण, आच्छादन 
( करंडा इ० चें ). ४ नगारा, नौबत, इ० चा 
सांगाडा ,-ज्यावर कातडें ताणून बसविलेले असतें. 


। & टोपण नांव न० कोगेकाचे कागदोपत्री नमूद 


करावयाचें जें नांतर त्याहून जें भिन्न नांव 
व्यवहारांत योजले जातें तें. 
रोपगें,टोपसणें स०क्रि०१टोपण ह्या हत्याराने 
भोक पाडगें. २ घुपसणें, बोचणे, शिरकावणें . ३ 
( असोल्या नारळ ४०चें ) कवच काढणे; फाडून 
के० ओरवाडून काढणें. ४ कोणेकाला चोप देणें. 
टोपणें न० भोक पाडावयाचें सुताराचें हत्यार . 
टोपला पु०, टोपली ख्री०, टोपले न ०धान्य 
साठावेगें,भाजी ठेवणें, पीठ भरणें, इ०च्या उपयो- 
गाचें पसरट तोंडाचे बांबूचे किं० धातूचे पात्र. 
टोपश्ी स्त्री १ सूज. २ डोक्याची कातडी. 
३ खिळ्याचा माथा. & एकाद्याची टोपी 
उडविणे त्याला रागें भरणें; त्याची खरडपट्टी 
काढणें. [ ताइताचें झाकण. 
टोपसण न० १ लहानशा डर्बाचें झाकण. २ 
टोपसणें, टापसणें अ० क्रि फुगणें; फुगून 
मोठें होणें ( आकारानें ). 
टोपसणे स० 1क्र० मागें “ टोपणें * पहा. 
टोपसल, टोपसाल [ म० टोपणें ( ओरवा- 
डून काढणे--ताल ( त्वचा ) ] न० दांडगाईने 
किं० ओखाडून काढलेले साल,त्वचा ,के० कातडे. 
&पकाद्याचें टोपसल काढणें १ त्याची खरडपट्टी 
काढणें. २ त्याला पारिपत्य करणें. ३ त्याला चोप 
देणें. एकाद्याचे टोपसळ निघणें १ त्याची मोठी 
ह्याने होणें.रत्याचा जिवाविशेष खचे होणें.३त्याची 
खरडपट्टी काढली जाणें; त्याची भोतडपट्टी निधणें. 
टोपसा पु० १ दौत्यादिनिवारणाथ डोकें 
आणणि कान यांचे भोंवतां गुंडाळलेलें किं० लपेट- 
हेलें वक्च (बांधणें ). २ फुगवटी, सूज ( येणें, 
चढणे ,उतरणें ).३खिळयाचा माथा , &एकायाचा 
रापसा उडविणे त्याची भोतडपर्ट काढणें. 
टोपा पु०णक प्रकारच इरले. 


७९२ 


य्र्यांहां 


_ टोपी स्त्री० १ डोक्यावर धारण करतात तें 
ओकारविश्ेषाचें आच्छादन, २ प्ंन्यानिवारणाथ 
सह्लाद इ०चें डोक्यावरून आणि अंगार्भावतालन 
घेतात तें पायघोळ आच्छादन.३ डगत्याला दिव- 
लेल डोक्यावर कारणपरत्वे घ्यावयाचें आच्छादन. 
६ पुकाद्याला टांपी ( किं०गणेशाटोपी ) घालणें 
त्याला भुल्थापा देऊन किं० कांदीं लटपर्टा करून 
किं दुटरप्या भाषणें करून फसविणे; उ० स्याणें 
गोविंदरावाला लाकडाच्या व्यवहारांत हजार रुप- 
यांना ( किं० रुपयांची ) टोपी घातली. 

टोपे न० मोठा द्रोण,-तूप, आमटी, इ०व्याव- 
यासाठी 

टोमका पु०रामोठद्यी ,जागल्ये, ३०गांवकामगार 

टोमणा पु०, टोमणे न० २१ विटीदांडूच्या 
खेळांत विटीवर मारलला रट्टा. २ छझी भाषण; 
निभत्सनेचा शब्द. ३ एकाद्याच्या कांहीं चुकोत्रद्दल 
त्याला दर्शविलेली आपली नापसंती. 

टोंमणी स्त्री» ' ट॒मणी ! पहा. [ माप. 

टोमणें न०सुमारें पांच शेरांचें तेल मोजावयाचे 

टोमणें स० क्रि० ( कांही काम ) दुसऱ्याच्या 
अंगावर लोटेणें किं० दुसऱ्यावर कोलणें. 

टोलविणें,टोलाविणें स० क्रि८ १ कोणेकाला 
आज उद्या अशा थापा मारून लांवणीवर ढकलणे, 
२ लांबणीवर टाकणें, ३ आपल्या अंगावर पडलेळे 
काम उडवून देणें.४( कोणेकाला ) टोमणा मारणें. 

टोला पु० १ रट्टा;तडाखा.२विटेचा,कोलाचा 
र्क दगडाचा तुकडा .३झोंवरे भाषण ( मारणें ) 
& टोलाटोला पु०, टोलवाटोल्च स्त्री> ? 
कोंणेकाला-लांवणीवर ढकलणें.२ आपल्यावरचें काम 
उडवून देण्याचा प्रयत्न, ३ टंगळमंगळ ( कांहीं 
काम करण्यांत ). टोलाठोसरा पु० रट्टा;तडाखा 
२ निर्भत्संचें भाषण ( देणें, मारणें 


टोलार वि० १ किड्यांनीं पोखरून पोकळ 
केलेला (धान्याचा दाणा किं०्लाकडाचा तुकडा) .२ 
म्ेलेला आणि शुष्क झालेला ( विंचू किं० ढेकूण ) 
२पूणपणें न पोसलेले धान्यांचे दाणे, कणप्तें, शेंगा 
४०). ४ सुकलेला , वाळलेला , रोडावलेला, सुरकु 
तलेला ( मनुष्य , प्राणी, इ० ), & विंचू व्याला 
रालार क्लाला १ कांहो जिवाविशष खर्च केल्या- 
सुळें कंगाल झालेल्या माणसाचे हें वर्णन आहे. २ 
मोठी खटपट आणि भिकार फलनिष्पात्ते ज्याचो 
अश्या कार्याचे वणन करतांना ह्या संप्रदायाचा 


| 


योग केला जातो 

टोलावणी [ म टोलाविण ] स्त्री? ९ लांब- 
णीवर ढकलणें,२ कांही काम अंगाबाहेर लोटणे 

टालाविणें स० क्रि» १ लांबणीवर ढकलण .२ 
थापा मारून किं० खोट्या सवती सांगन कोणे 

ला दूर सारणें किं० खेपा घालावयाला लावण, 
३ टोला मारून उडवून देणें किं० दूर लांटण, ४ 
कोणेकाला शाब्दांनीं टोमणा मारण [ भाग. 

टोली स्त्री» अधी दमडी किं०पैशाचा आठवा 

टोलेजंग [ म० टोला--फा० जंग ] वि" खूप, 
मजवूत आणि मोठा किं ०विस्तार्ण (धर ,वंगला ,३०) 

टाव पु० 2 खांब पुरण्यासाठा क ० झाडाच 
रोप लावण्यासाठाीं केलेला [कॅ ० खणलला खळगा 
२ लहानशी खळगी ( पदार्थांच्या पृष्टभागावर 
झालेली किं० केलेली), ३ शेताच्या मर्यादेची खूग 
म्हणून दगडांत कि०वडकावर कोरलेली निश्याणी . 
४ खल ( कुटप्याचा ) 

रोवणी छ्ी०( पावटा ३०चे दाणे ) जमोर्न!त 
भाक करून रुजण्यासाठा त्यांत घालणें []किं०रोवण 

टोवणें न० पांच शेराचे तेलाचे माप, & 
एकाय़ाच टावण भरण त्याच्या इच्छा तप्त होणे 
त्याच्या कामना सफळ होऊन ता तप्त हाण 

टोविणें स० क्रि जमीनीत खळगे करून 
(व्राजे) रुजत घालणें, २ खरवडणे; ओरखडण, 
वेधणे; ०ला भोक पाडगें; वोचणे, 

टोहो पु० * टोव २ पहा 

टोळ पु०णक पंखांचा क्षद्र प्राणा, &टोळधाड; 
टाळक्राते स्था? टोळांचा शेतांच्या पिकांवर 
हलछा आगि त्यांनी केलेली नासाडी, टॉळखा 
टोळखाज स्ती ८ टोळांना केलेली नासाडी 

टोळपणें अ० क्रि०१ दवणे; ओसरणें.२ मरश - 

टाळा स्त्रा: २ माणसांचा ्किं० जनावरांचा 
तसुदाय किं० थवा. २ टोळांचा थवा 

टोका मागें ' टवका ' पह 

टोकारणें अ० क्रि० डोळे वटारणें (पाहतांना) 
& टोकारून पाहणें डोळे वटारून कांदीं पदा* 
इ० अवलोकिण 

टॉकी स्थ्ी० 2 डोक्याचा ताळू हा भाग, 
तोडून 1$७ कापून काढलेला तुकडा . 

टोर वि० चरटार; वात्रट 

ट्यांहां क्रि वि०ट्यांहा ट्यांहा अता 
करून ( लहान मुलाने) र 


आवार्ज 


ठ मराठी व्यंजनमालेंतील हें बारावे ध्यंजन, 
ठक [ हिं० ] पु" लचा माणूत; फसव्या. & 
ठकास महाठक एका लास फसावेणारा दुसरा 


अधिक. चतुर लचा, ठकणूक स्त्री०फसावेले जाणें; । 


फसवणूक. ठकबाज वि० लच्चा; कपटी. 
ठक न० १ दृष्टीची एकाग्रता ( कवितेत ). २ 
आश्चर्याची स्तब्धता ( कवितेंत ).  [ करणें. 


टकठकणें अ० क्रि ठकठक असा आवाज । 
भिववून 


ठकठक न० शेतावरून पक्ष्यांना 
उडवून लावण्यासाठी लाकडावर लाकूड आपटून 
आवाज व्हावा अशासाठां केलेली रचना; खर्खरटे, 

ठकडा [ स० ठक ]पु० लचा माणूस; सोंदा. 

ठकणें [ हिं० ] अ० क्रि १ फक्षण; फस- 
वेलें जाणें. २ इच्छिलडी वस्तु न मिळाल्यामुळे 
खट्ट करिं० निराश होणें. स० क्रि> कोणा मनुष्या- 
वर अचानक हला करणें, त्याला नागावेणं, के० 
ठार मारण [ कपटी, 

ठकवरा [ हिं० ठग ] चि० ल्या; ल्माड 

ठकविणं [म० ठकण ] स० ० १ फस- 
विगें. २ लबाडणें; नागाविणे 

ठकारू [ हिं० डग ] वि० १ लुच्चा, सादा 
२ ज्यांत फसगत होण्याचा पंभव आहे [कि० फस- 
विळें जाण्याचा संभव आहे असा व्यवहार, ३० 

ठगाई [ हिं० ठर-स-म० प्रत्यय ] खो०फत्तव 
गिरी; ल्चेगिरां 

ठठ्ठा [हिं०]स्री "दुसर्‍यास चाड [क ०राग येईल 
असें वर्तन 1७० भाषण टाळकी. * ठट्टा- 
मस्क(-स्ख-)री, *ठट्ठेबाजा ९ रावर ह्याच अथोच 
आहित. ह्या सर्व शब्दांत “थट्टा? हा आवक प्रचालत 
आहे. 

ठणक क्रि० वि? अगद, पूणपण, सवथेव 
६ क्कोरडा ठणक १2 : सुकाठणक ? ह्याच शब्दात 
६ ठणक ? राब्द अंतभूत हाता 

ठणकगे अ० क्रि» शिणका किं० तिडका होत 
असून दुखणें ( गळूं, क्षत, डाक, १० 3) 

ठणका [ म० ठणकणे ] पु० 2 मधून मधून 
शिणका हात असून जे शारारक दुःख त. २ 


७९३ 


ठसकणं 


' थंर्डी, वारा, ३०चा झांबरेपणा. ३ धुस्सा;रागाची 
। लहर ( येणें ). ४ थंडी, वारा, ३० नों झालेली 
। व्यथा. 
| ठणकाविणें स० क्रि० ९ भांडे, नाणें, इ०ची' 
| परीक्षा करण्यासाठी त्यांच्यावर काहो पदार्थ आप- 
। टून त्यांचा ध्वनि उत्पन्न करणें. २ विंचू ४० नीं 
दंश करणें. २ एकाध्याची खरडपट्टी ।०भोसडपट्टी 
। काढणे किं० त्याला रागें भरणे. ४घाईधाईनें (कांहीं. 
काम) करून संपविणे. ५ जोरानें सोडणें,चालावेणें, 
हाकणें (घोडा ,गाडी बेल, इ० ). 
ठणठण , ठणठणां क्रि वि ठणठण असा 
अवाज होईल अशा रीतीने ( घंटा वाजविणे इ०), 
€$ ठणठणपाळ, ठणठणपाळ मदन गोपाळ पु०. 
वुडिहीन, द्ब्यहीन, ।कि० कतेत्वहीन माणूस 
ठणठणणे अ० ॥० ठणठण असा आवाज 
( भांडे इ० नां ) करणे. 
ठणठणाट पु०१ठणठण अस्ता अनेकवार *वाने.. 
२ पदाथांचा बारदानांत पूर्ण अभाव.&विहिरींत 
पाण्याच्या ठणठणाट झाला आहे किं 
विहिरींत. पाण्याच्या नांवाने ठणठणाट झाला. 
आहे विहिररात एक थेंबसुद्धां पाणी नाहीं. 
ठणठणीत क्रि> वि० पूर्णपणें; अगदीं. & 
कोरडा. ठणठणीत वि० अगदीं कोरडा. 
ठणाणणं अ० क्रि ठणठण असा आवाज 
। ( आंडें इ०्नीं ) करणें. 
ठपका [ हिं० ] पु० १ दोष; कलंक;कलिमा; 
देणें, ठेवणे, आणणें, लागगें ). २ पाण्याचा. 
ज्‌, 
ठपकारणें, ठबकारणें [भ० ठपका. ] १ 
कोणेकाच्या कांही चुकीच्या कृत्याबद्दल त्याला. 
आठवण देणें किं० त्याला त्याबद्दल टोमणा मारणें.. 
२ व्यापारांत पैसे लाटणें किं० पैसे मारणे. ३ 
कोणेकाला सक्त ताकौद देणें. 
ठपकाविणें [म० ठपका ]स० ॥क्रि० कॉणेका- 
वर कांहीं आरोप ठेवणें; कोणेकाला दोष देणें. 
ठमक ठाणवी, ठमसक ठाणवडईई स्त्री ० युट- 
गु्टात आणि तजेलेदार खरी, 
ठमकणें [हिं ठमकना ] अ०क्रि० विलास- 
युक्त गतीनें चालणे; ठमकत ठमकत चालणे; नख- 
खेबाजीनें चालणे 


री 
यें 


ठमका 


७९४ 


ठसठोबरा 


ठमका [ हिं० ] पु० 2 झोंकदार चालणे; 


ऐेटवाज चालण्याची तर्‍हा, २ टांचेवंर गरंदिशीं 


वळून रागानें किं० ऐटीने निवून जाणें. & ठमकी 
चाल स्त्री० घोड्याची एक प्रकारची चालण्याची 
तऱ्हा. 

ठरणूक [म० ठरणें ] स्त्री ? 
ते; ठराव. २ स्थिरपणा. 

ठरणें [ हिं ] अ० क्रि 2 स्थिरपणान एके 
ठिकाणीं राहाणे किं० अस्षणें.२ निकालांत निवणे . 


जे कांहो ठरलें ' 
1। नखरंबाजी रि क्रे० 'वि० नण्लगटाप00र > 


३ पक्के होणें. ४ टिकून राहागें, ५ गाय किंब्वांडी | 


ह्यांचे गर्भयुक्त होणे. | 
* ठरवणा, ठरवणूक, ठरावणी [म० ठरविणे] 


स्थ्री० ठरविण्याची किं० निश्चित किं० पक्के कर- 
ण्याची क्रिया . 


ठरविणे [ म० 'ठरणे'चे प्रयांजक ] सननर्के? ' उत्यक्न क'णारा रट्टा कि तडाखा ( लागणें” 


2 निश्चित करणें; पक्के करणें. २ कांह नियम 
किं० शिस्त वालणें किं० योजणे, २ नेमणे. ४ 
नियमबद्ध करणें. 

ठराव [ म० ठरविणें ] पु० ९ जें ठरविलें 
रकि० पक्के केलें ते. २ योजलेला किं० घालून 
दिलेला नियम, ३ शिस्त; सरणी, ४ वादय़रस्त 
एविषयाचा निर्णय. ५ विशिष्ट स्थार्ना निवास किं ० 


: पोटांत भलत्या,.&/- 1: “ 
: बसतो तो हिसका 


, कोणत्याही हालचालींचा आवेश किं ० 


। ( मारणे, देगें ). & ठसकप्राचा चि० जोखारा, 


वास्तव्य. & ठरावपत्र न० १ निकालारके० निर्णय ' 


ज्यावर नमूद केला आहे तो कागद. २ कोणेकाला 


' बष्टपुष्ट ( शरीर ). २३ जोरदार, आढे 


घाळून दिलेले नियम किं० लावून दिलेली शिस्त हीं । 


ज्यावर लिहिलीं आहेत तो कागद. ठरावबंद पु० 
मामलतदार इ०सरकारी कामगारांना कामावर रूजू 
व्हावयाच्य़ा अगोदर त्यांना अमुक शिस्त अमुक 
वाबतीत पाळावी अश्या संबंवाच्या सूचनांचा कागद 
देतात तो. 


ठराविणं [ म० ठराव ] स० क्रि० २ पक्के 


किं० निश्चित करणें. २ न हालेतें करणें. 

ठंरोती, ठरवती [ म० ठरविणे ] स्त्री०ठराव, 
पनेणंय, [नेकाल. 

ठवला पु० जांद्याच्या 
मध्यांत पक्की बसविलेली लोखंडाची किं लाक- 
डाची खोळ,-जिच्या भोवती वरची तळी 
(फिरते ती. 

ठवल पु०, न० ठरलेला संकेत. 

दल वि० १ स्पष्ट स्वच्छ दिसेसा किं ०कळेसा; 


खालच्या तळींच्या 


ठळठर्ळात. २ घट्ट कि० ठाशोंव विणीचे (वल). 
३ अणझणीत पण रुचकर ( कांदा मसालेदार खाय 
किं पेय पदार्थ ). 

ठसक स्त्री2 2 पायांतील जोडवी ४० चा 
चालतांना होतो तो *्वनि. २ तरोलेणें, चालण, 
नाचणें, इ० कार्मा जोरदारपणा किं० सफाई ्कि० 
यं). 
& ठसकदार वि० १८४” | विर खूप 
पर ह ७ 3 ७ ह (घर ,वंगला ,०) 
ठसका, ठसट /- ३८ काली 
जेल" -“रल्याने 
४ मोहरी, मिरची , 
३० चा झोंवरेपणा अस ळक्षान जी कासताविशी 
उत्पन्न होते त्री ( लागणे ). २ ठस असा आवाज 


भ्सणें ). ४ वोलण्याची किं० चालण्याचो ऐेंट; 
जोरदार- 
पणा, ५ भाषणांत दुसऱ्याला मारलेला टोमणा 
आवेदायुक्त, २ नखरेवाजींचा . | 
ठसठशीत वि? १ बस्मर म्ह० किरट] १€& 
अहा (दागिना ,भांडें,₹० ). २ उठावदार > १ 
शर्युर्त 
( भाषण ). ४ पूर्णपणें पोसलेळें ( केळे ३० 7) 
५ रटाटून सुजल्यासुळे मधून मधून शिणका र 
णारें ( गळूं ). ६ मसाला इ० यथायोंग्य प्रा णा 
पडल्यामुळें रुचकर झालेला ( खाद कि 
पदार्थ ), 
ठसठस स्त्रा2 गळवाला लागलेला ठणक|. _.. 
ठसठसणें अ० क्रि? वेदनाकर । हा 
९ गळू ड्ठ ) , 1 
ठसठोवरा [ म० ठस ( आवाज ) 7 जट 
( रट्टा ) ] पु० २ भाषणांत कोणेकाला मारले ह 
टोमणा ( देणें ). २ पाहुण्याला अवमानकार 
रीतीने वागाविणें; त्याचा यथायोग्य सत्कार किं० 
पाहुणचार न करणें. & एकाद्याला ठलठोब्ररा 
वाटाण्याची अक्षत देणें ( किं लावणें )य़ाह' 
स्पष्टपणें आगे भीडभाड न घरतां नकारात्मक 
उत्तर देणें किं० त्याची विनाते अमान्य करणे. 


छोंबर्रा 


ठसणं 


७९५५ 


ठाण 


ठसणे अ० क्रि १ खोल शिरून आंत.-निविष्ट 
होणें; आंत प्रवेश करून तेथें दुृढवणें राहाणे; उ० 
माझ्या सूचना तुझ्या चित्तांत ठसल्या काय ? २ 
रुपाया, पैत्ता ३० नाण्यावर आक्कातिविशषष उमटणे, 

ठसदार [ म० ठस ] त्रि ठस असा आवाज 
करणारें ( चालतांना पायांतील जोडवें ३० ) . 

ठसा [ हिं० ] पु० १ अक्षरादे चिन्ह कागद 
इ० वर उमटविण्याचें साधन; छाप. २ अक्शा 
ब्रकारे उमटविलली आकृति. ३ ओतकामाप्ताठां 
माती इ० ची रचना करितात ती. ४ हातोडी 
इचा पडार्थविशेषावर मारलेला रट्टा.'५(लाक्षणिक) 
उपदेशाचा , किं० पाहिले किं ० ऐकिलेले जें कांहॉ 
त्याचा, मनावर होतो तो परिणाम. 

ठळक वि० २ स्पष्टपणें दिसेसा. २ मनांत 


भरणारा. ३ ठप्तठशीत; किरटा किं० वारीक ' 


नव्हे असा(दागिना ३०). ४ प्रसिद्ध असा; कोन्या- 
कोपऱ्यांतील नव्हे अत्ता; तरव लोकांस ठाऊक अत- 
लेला (कोणी माणूत ). 

ठाऊक वि माहीत; ज्ञात. 

ठाकडठिकी स्वी १ नीटनेटकेपणा, योग्य 
योग्य स्थळीं त्या त्या पदाथांचे असणें, ठेवगें, 
मांडणे, ₹०; योग्य मांडगी किं० रचना .२दुरस्ती; 
दागदुजी. 

ठाकठीक वि ० व्यवास्थित; योग्य; यथास्थित. 

ठाकठोक स्त्री? हातोडा इ० वारंवार ठोकणें 
किं० ह्या अशा ठोकण्य!चा “वाने. 

ठाकणे अ० क्रि० ९ राहाणें. २ स्थिर होणें. 
स्तब्ध होगे. २ आंत प्रवेशून तेथें स्थिर होणें, & 
उभा ठाकणें, उभें ठाकणें १ उभें राहाणे. २ 
पुढें न जातां जागच्या जागीं थांबून राहाणे. 


ठाकसठिकस वि० यथ्रायोग्य; नीटनेटका; । 


व्यवस्थित. ी | 
ठाक! पु० १९ रट्टा; तडाखा. २ जोराचे ढ- 

युद्ध किं ०चढाओढ. ३ओरडा आरडा;गल्बला;कल- 

कलाट:मोठा ध्वाने;ग्जेना, ४ कोणतीही साततिक 
क. 


क्रिया किं०ही क्रिया करण्याचा पारेपाठ (वाचणें, . 


धोकणें, ताळीम करणें, इ० क्रिया ); क्रि० लावणें. 
ठाकाठोका पु० जोशाने तांगितलेलें भविष्य 
( येणें, उतरगें, पटणे, प्रत्ययास येणें ). 
ठाकी स्री० ९ कांहीं विशिष्ट गोष्ट करण्याची 


तर्‍हा की०पद्धति.,२परिपाठ.२पखवाज.वाजविण्याचा 
एंक प्रकार. ४ धशांतून खाकरल्यासारवा आवाज 


! काहून कोणेकाला दिलेली इशारत किं०८ सूचना 


( देणें, वाजविणे ). 8 एकाद्याची ठाकी भाणणें 
त्याचें अनुकरण करणें ( बोलणें, चालणें, वागणे, 
इ० वाबतांत ). 

ठाकुरकी, ठाकुरी इ० खाली “ ठाकूर ' मध्यें 
पहा, 

ठाकून ठोकून, ठुकून ठिकून [म० ठोकणें] 
क्रि० वि० युक्ति प्रयक्तीनें; अनेक युक्त्या किं० 
हिकमती करून; उ०मी अल्प प्राप्तिवर आज पांच 
वर्षे ठाकून ठोकून संसार चालविला ( किं० संभा- 
ळला [के० राखला ) आतां माझ्या मुलाला 
नोकरी लागल्यामुळें माझी अडचण तरली. 

ठाकूर [ सं० ठकूरन९ मूति. २ संमानाची 


: एक पदवी ] पु० २ हिंदूंची एक जाति किं० यया 


जातीचा इसम ,-हे लोक जंगलांत र!हातात.२रज- 
पूत, मिछ,इ० तील पुढारी किं० कोणीही संमान्य 


। पुरुष. ३ इंधर किं० इश्वराची मूर्ति. ४ इ्टांच्या 


कांही जाताचा उपाध्या. 8 ठाकुरजा पु० वेरागी 


: लॉक देवाला ठाकूर म्हणतात तो बैराग्यांचा देव. 


ठाकुरद्ठार न०, ठाकुरदारा पु० देऊळ ( बेरागी 


. लोकांचा शब्द ). ठाकुरदास मांडून बसणें 
: पवित्रपणाचें किं ०सोंवळेपणाचें स्तोम किं० अवडंवर 
माजविणें. ठाकुरका, ठाकुरी स्री ०आवरू,लोकिक , 


प्रतिष्ठा; उ० तो आपली ठाकुरको संभाळून ( [के० 


' राखून) आहे. 


ठांगळ वि० लाथा मारमारी ( गाय, म्हैस, 


_ इ०), 


ठोंगाळणे स० क्रि८ नापतंत्त म्हणून दूर 
सारणें. 

ठांठुरणे अ० क्रि० थंडीच्या योगानें हातपाय 
आकुंचित हाणें. 

ठांहू, ठाठू न० ९ वंदुका, वार्दे, ३० चे 
(एकसारखे निघत असलेले ध्वनि) .२मत्रतंत्र|दिकांचे 
माजविलेळें अवडंबरं . 

ठाडा वि० उभा ( कवितेंत ). & ठाडेसरी 
वि० कफलक; खंक; आर्केचन. 

ठाण [ सखै० स्थान ]न० १ घोडे इ०ची पागा, 
२ बाण मारण्याच्या वेळचे शरीराचें संस्थान, २ 


ठाणक 

इमारतांची जागा . ४ वरांतील बिशिष्ट उपयो- 
गाच्या विशिष्ट खोल्यांची मांडणी .५ स्थान, जागा , 
६ वेठेक, आसन .७ एकाच ताण्यावाप्याचें एकाच 
रंगाचें आणे एकाच क्लेपेद्ध मागावर विणलेले सलग 
वस्त्र. ह्या अथी “ थान ? असाही शाब्द रूढ आहे 
€ ठाणबंद, ठाणेबंद 1८ ॥किराववथास ्के० 
कामासाठी बाहेर न काढलेंहा आणि ठाण्यावरच 
बांधून ठेविलला ( बोडा, वेल, ३० 
न० 2 शरीराचा बांधवा. २ विदिष्ट कामासाठों 
घेतलेल किं० मांडलेले शर्राराचें संस्थान. 

ठाणक [ स० ठाण; सं० स्थान ] न० 2 
खंडोवा इ० देवांची स्थानें ० देवळे प्रत्येक. २ 
देवस्थान ( सामान्यत: ). 

ठाणगा पु० १ गडकऱ्याच्या हाताखाल्चा 
एक अमलदार. २ एकाद्या ठाण्यांताल वसूल कर- 
णारा अमल्दार. 
ठाणवई, ठाणवी सी १ हात दीड हात 
] खांत्र,- त्याला खाला वेठक असून वर 
हा खांव सोयी- 


उं 
४. 


दिवा ठेवण्यासाठा फळी असते 
प्रमाणें श्‍्कडे तिकळे ठेवितां येतो 
ठेंगणी आणणि लट्ट सुलगी क स्त्री 

ठाणें [ खं० स्थान ] न० २ तालअ्याचें मुख्य 
ठिकाण किं० गांव. २ सरकारा राज्यव्यव- 
स्थेचीं ठिकाणें प्रत्येक , [० तेर्थाल कामगार समु- 
यानें. २ घोड्याचा तबेला. ४ एकाद्या विशिष्ट 
घरां आलेल्या पाहुण्याने तेथें फार [दिवस केलेला 
मुक्काम; उ० आमच्या घरी तो पंधरा वस ठाणें 
देऊन वसला आहे, जातां जात नाहीं. एकाद्या 
ठिकाणीं ठाणे घालणें तेथें वास्तव्य करणें किं० 
राहाणे. ठाणेदार पु० एकाद्या विशिष्ट ठाण्या- 
वरील मुख्य कामगार. 

ठाणेखरी वि० अगदी आकरंचन. वर “ठाडा' 
मध्ये *ठाडेसरी? पहा 

ठाम [ हिं० ] वि० २ कायम, स्थिर: टढ- 
निवि्ट; पक्का वतलेला किं० जडलेला [० [खिळ- 
क अ मीजाली न आाकवाचे ( साप, वजन 

)3उ० तेथील मापानें तूप 


आणल तं येथाल मापानें ठाम भरलें २ पक्क बन- 
छळ ( मत, सिद्धांत, ठराव, ) | 


). ठाणमाण . 


२ (लाक्षृणक) 


७९८ 


ठाय 


ठामणें, ठावके न० तेल, तूप, ४० चें वार- 
दान.&8धा(क० तप) गेल पण ठामण तर गॅल 
नाहोॉ नधर रकं० अल्पमूल्य किंमर्तांच्या वस्तूचा 
नाश झाला पण शाश्वत किं० व्रुमूल्य वस्तूची 
हानि झाली नाहो ( हें भाग्य होय ). धी ( किं ० 
तप ) गेलं आणि ठामणेंही रेल तवेधेव कि० 
सर्वे प्रकारं हानि झाली. 

टाय [ संठ्स्थान ] पु० ९ स्थान. २ ठिकाण. 
२ भोजनाच्या किं० फराळाच्या वेळीं बसावयास 
मांडलेले पाट किं० सतरंजी ॥किं2 च2$. ४ भोज- 
नाचे किं० फराळाचे पदार्थ ज्यांत वाढावयाचे तें 
ताट, पत्रावळ, केळीचे पान, ३०.५ छुवपद साव- 
काश म्हणण्याचा किं० पष्ववाज पस्ावकादश वाज- 
विण्याचा एक प्रकार, ६ व्यालेल्या गायीपासून 
रक०ह्यझीपासून मिळणारे दोन पदार्थ व्यक्तिश: 


* पेज ( वासरूं ), जावषे( दूथ 3.मागें 'जावपें'पहा 


पुढ पेज? पहा .७ युरंढोर ,भांडंंकुंडी ,इ०णकजातीय 
पदार्थ मोजतांना “ ठाय ? चा अर्थ व्याक्त कि ० 
नग असा होतो आणि तो शब्द संख्या विद्वोपणा- 
पुढें योजतात; उ० गायी दोन ठाय ( किं० तीने 
ठाय, कॅ० चार ठाय ,इ० ). & ठायीं घालण 
१ विशिष्ट स्थानीं ठेवणे, घालणं, ॥क० स्थापण" 
२मनावर थेणं;हिज्येवांत वेणें.ठायीं ठायीं क्रिशांव? 
जागोजाग; मधून मधून, ठायी पडणें 2 उघडकार्ल 
येण;आढळणें, २ मानवणें; गुणकारी होणे; ०८ 
होणे, ठायचूक वि० १ भलत्याच ठिकाणीं ठाव- 
लेला, २ हरवड़ेला; न सांपडणारा , ३२ अमुक पदाथ 
कोठें ठेविला हें ज्याला आठवत नाहीं अस्ता 
४ आ५ण भलत्याच ठिकाणी किं० परिस्थितात 
आहों अशा भावनेनें अस्वस्थ जो तो. ठायाठिकाण 
न०, ठावठिकाणा पु० कोणा माणसासंवंधाचा 
क० पदाथांसंब्रंधाची तपशीलवार माहिता, 
त्याच राहाण्याचे [के असण्याचे ठिकाण, २०. 
ठायदुगण (-न), ठायदुगूण (-न) स्त्री० मुकप* 
सावकाश म्हणण्याचा ॥के० मृदंगादि वाद्य स्ताव 
काश वाजविण्याचा जो काळ तितक्याच काळांत 
घ्रिवपद दोनदां म्हणणे [०तें वाद्य दोनदां वाज 
विणें हा जो प्रकार तो.ठायपालट पु० वस्तिव्याचे 
ठकाण पालटण किं ०बदलगें:थारापालट:उ ०आजारा 
माणसाला ठायपालट झाल्यानें कधी कथा बरें वाद 


ठार 


७२७ 


ठिकरी 


लागतें.रायबसल्यां ।०वि०धरदार कि०गांव ३० 
न सोडतां (करावयाचा धंदा, रोजगार,काम, ३०). 


ठार क्रि“वि ० अगर्दा; पूर्णपणें; सर्वयेव;शंका न । 


राहील अशा प्रकारे; मरणें, घुडणें, नाश पावणें 
मारणें,त्रुडावेणें ,विध्वासेंग , खाणें , निजणें ,३०क्रियांचें 
'पूणेत्व दाखविण्यांस 'ठार? चा उपयॉग केला जातो; 
उ० तो चिंचेच्या व्यापारांत ठार घुडाला 
चोरांनी त्या मुषाफराला ठार मारले; उ० त्यानें 
पंचवीस लाडू ठार केले; उ० तें घर जळून ठार 
झालें; उ० पावसानें शेते ठार वुडावेली. 

ठाव [ म० ठाय ] पु० १ ( विहीर, भांडे, 
वारदान, युहा, इ० चा ) तळ करिं शेवट किं० 
अगर्दी पलीकडची हद्द. २ परमावधि. २३ अंत:- 
करण (गढ विचारांचें स्थान ह्या दृष्टीनें ). ४ पत्ता 
तपास; शोध. ५ मोकळी जागा; कार्यविदशषाला 
पुरेसा प्रदेश. & एकाद्याला दे माय धराणि 
ठाव अस्ते होणे तो जीविताला कंटाळलेला असणें; 
तो अत्यन्त दुःखी झालेला असून त्याला जाव 
नकोसा हाणे 

असणें. शब्दशः अर्थ ' हे पृरथ्वा आइ, मला तूं 
आपल्या पोटांत राहावयाला किं० लपावयाला 
जागा दे. ? विहिरींचा ठाव (किं तळ ) 
आणणें पोहोणारानें विहिरीच्या तळापर्यंत जाऊन 
तेथून मूठभर माती आणणें ( आपण तळापर्यंत 
गेलां ह्याचा पुरावा म्हणून ). खडा टाकून ठाव 
पाहाणें १ पाण्याची खोली खडा टाकून आज 
मावणें. २ कांहीं षुवीदार प्रश्न वेचारून एकाचा 
आशय काहून धेणे, ठाव लागणें पत्ता किं० 
तपास लागणें; उघडकीस येणे; कळून यण, एका- 
दयाच्या मनानें ठाव लोंडणें त्याचा धार सुट्ण 


तो खचणे 
ठावका, ठावा, ठाउका वि० माहीत ; माहीत 


असलेला 

ठावका पु०, ठावक्रे, ठावळे न० ९ पान, 
पत्रावळ, २ तेल, तूप, इ० चे बारदान 

ठावर पु० वरें होत आलेलें पण पुन्हां वाहूं 
लागलेल गळू . 

ठास वि० १९ घट्ट चेपल्यासुळें किं० धुमसल्या- 
मुळें खूप टणक ( जमीन ); ठासून पदाथ आंत 
भरल्यासुळे टणक ( पाते, भांडे, ३० ), २ अत्यंत 


उठ 


लञ्जेनें अत्यन्त आक्रांत झालेलें । 


उंच कें० कर्कश ( स्वर, आवाज, किं० तशा 
स्वराच्स मुदंग, कंठ, ३० ). ३ स्पष्ट, सडेतोड 
(भाषण), ४ पूणे विचाराने ठरलेला किं० 
नाश्वत झालेला ( बेत,याोजना, ३० ), ५ विश्वस- 
नाय ( खवर ) 

ठासणा [ म० ठासगें ] स्री० १ खूप चेपून 
चेपून भरण्याची क्रिया, २ त्रेरजेनें वट्ट आंकडा 


। काढणें 


ठाखण स० कि० १ चेपून चेपून भरणें 
(कांहों पदार्थ कांहीं डारदानांत ).२मिळविणे, बेरी ज 
करून वट्ट आंकडा काढणें. & दारू ठासणें खूप 
दारू पिणे, टीप- ' दारू 'हा शब्द गाळला तरी 


च लतो. 


ठासा [ म० ठासगे ] पु० मागावर आडवा 
सुतें फणीनें ठासण्याची क्रिया; एक घोल्याची 
फेरी मागादर झाल्यावर नवें भरलेले सूत चेपून 
वसावण्यासाठा कोष्टी आपणाकडे फणी ओडून 
घेतो ती क्रिया ( देणें, त्रसणें, करणें, येणें, होणें) 

ठिकडा [ म० ठोक ] (वि० सुंदर, मोदक 
मनाहर ( मूल, माणूस, जनावर, पदार्थ, इ० ) 

ठेकडे [ म० ठाक ]न० रवोटांतील आंगठी- 
वर कोंदणांत वल्तविळेला हिरा इ०चा खडा. २ सुंदर, 
मोहक , चित्ताकर्षक मूल, माणूत, पदार्थ, इ० 

ठिकणाती [ म? ठिकाण ] पु० ज्यांना 
वलुतें किं० बलुतेदार म्हणतात ते गांवकामगार 
प्रत्येक. 

ठिकणें अ० क्रि० १ उडगें,उडी मारणें(घोडा , 
हरिण ,इ०नीं ).२ झोकदार गतीनें चालणे ( नख- 
रेवाज स्त्रीने). 

ठिकर पुढें : ठिकर * पहा. 

ठिकरी स्त्री १ दगडाची चीप के० खापरी 
ह्यांवर लोणी, जिरे; इ० पदार्थ घालन कढी ३० 
मध्ये उुडवितात किं० त्यावर कढी ३० ओततात 
ती. २ वरील कृतीने कडी इ० त लागतो तो वास. 
३ फुटके तुटक जें भांडें किं० मडकें तें. ४ पत्रा- 
वळ करावयासाठी आणलेले लहान पान ( तुच्छ- 
तेनें ). & एकाद्याची ठिकरी तापणें तो भुके 
व्याकुळ झालेला असणें; त्याला फार भूक लाग- 
लेली असणें, एकाद्या पदार्थाच्या ठिकऱ्या होणें 


ठिकला 


( किं० ठिकऱ्या ठकऱ्या हाणे ) तो फन 
त्याच तुकडे तुकडे होणें. हात, पाय ओंठ, ३८ 
च्या ठकऱ्या होणें थंडीमुळे त्यांना भेगा पडणें 

ठक्तळा [ म० ठीक ] क्रि> वि अगदी 
वरादर; अग्री नेमाप्रमाणें. कर्मा जास्ती ॥क८ 
खाला वर ८ मागे पुढें न होतां. उ गोळ 
ठकला आंब्याला लागली. उ८ एथ्रून जो थोडा 
मारळा तो. ठिकळा कोनाड्यांत घसला रीप- 

ठिकला ? हे [क्र० वि० लिंगवचनांप्रमाणे फिर - 
णारे आहे. 

ठ्किला [ म ठीक-<ठिपका ] वि ठिप- 
केदार € कवडी, शंख गी. 

ठकसख ठाकस [ म० टॉक ] वि नीट- 

नटका; व्यवस्थित; ज्याच्या अंगावर काळजापूवक 
पड पहंरलंले आहेत असा ( माणूस ); ज्यांतील 
सामान सुमान व्यवस्थितपणे मांडलेले किं० ठेवि- 
लळ आहे अतत ( पर इ० ). पागे 'ठाकम ॥ठकप? 
पहा. 

ठिकोठांक [ म ठाक ] वि० 2 अगद वरी- 
वर ॥क० यथास्थित, २ चतुर; हत्यार; तल 

ठकाण न०, ठकाणा पु० [ म० ठाण, सं ० 
स्थान ] १ एकाद्या वस्तूच [क० माणसाचे स्थान 
किठजागा;आधार (आधेयाच्या संत्रंवांत).२पत्ता , 
शाध ( लागणें, लावणें ); उ० 
ठकाण लागत नाहीं. ३ पदार्थीविशेषाच्या युण- 
स्पादिकांचे पूर्ण ज्ञान, ५ भाषणवर्तनादि संत 
बाचा एकरूपता ॥$० सरणाची एकवात्रयता 
अमुक वेळी असुक गोष्ट अमुक तऱ्हेनं व्हार्वा [० 


त्याला अनुसरून तो गोष्ट हाण्याचे किं० क्ला 
जाण्याचे कांहीं [चिन्ह किं ८ लक्षण [० उपक्रम 


उ० तुह्या साड ढ्हा वाजता कस वाहर पडणार ? । चिकटावून घुझावेणे २ बंदुर्काची गाळा 1]क० 


नाहा, टीप-- , 
होतो. ५ 


अझ्न स्वयंपाकाला ठिकाण 
हया. अर्थी अकरणखरूपा प्रयोग 
ततातेत किं० अगदी वरोवर माजदाद, ( द्रिस्ता- 
राचा ); उ० मराठी भाषत किती शब्द आहेत 
याचा आम्हांला ठिकाणा लागत नाहां, ६ एकाद्या 
वातर्माचा आधार उत्पत्तिस्थान 


दगुरु ज्ञानाचे 
६७ ठिकाणदार वि» एकाद्या 


इंश्रराच्या युणांचें । 


। 


< ठिंगळं 


वादष्ट ठकाणचा कायमचा राहणारा. याच्या 
उलट “ उपरी 

ठिकी स्थी० १ गवत, इमारती लांकडे ,इ० ची 
रास, २ घान्यानें भरलेल कणगीसारख गाण- 
टाच वारदान, ३ झाडाच्या खोडाची करवर्तानें 
कापलला मोठी गंडर्रा 

ठक न० 2 शरोर, फळ, ३० वर होडेस्स 
डइिलणार डाग प्रत्येक, २ शेतजमीनींचा एक पड 


_ )० तुकडा 


1ठकाल , ठंगोल न० 2२ ल्हान पत्रावळ, २ 
जमांनांचा लहानलता तुकडा, २ शेतजमीनींतीळ 
मयादाना वाऱाष्ट ल्हानसा प्र या 

ठक्कर व० काळा काळा? ह्याचा अथ जा[र- 
करण्यासाठा “ंठेककर) शब्द पुढे जोडतात. ३८ 
त्याण त्या खरड।त पस खा अस मा पागत 
त्याचा चट्टरा काळा टक्कर ५डला 

छिंगणा, ठिगू,ठिग्या वि०अ॥ाने जाड) अय 
उपानं लहान असा ( भाणूल पशु, इ्ठ ) 

॥]ठगणळ न०,ठेगळा खी ०कागद कातडे चिर 
गूट इव्फाटून यांना भोंक पडलेले असते तें चुजाब 
ण्याताठ| त्या भोकांवर चिकटावतात 1१ ०शिवतात 
ता त्याच किळ॒अन्य द्रव्याचा तुकडा. & आका 
फाटल त्याला ठिगळ कोण देणार ? ९ मोठ्याची 
माठा हान झाला असलेल तिची भरपाई लहान 


। सेनुप्य करू शकत नाही किं० लहान तार्बबा 
: 'क० उपायाने होऊं शकत नाहा. २ देव उलट 


आण माणल्षे मरून किं० धर इ०जडून ह्याने झालीं 


। तचा भरपाइ होऊं रकत नाहां 
केली जावी असा जो नियम किं संकेत के०्ठराव 


॥ठगळण [ म० ठिगळ ] स० [क्रि १ फाट- 


: लेल्या वह्लादिकांचे भोक त्याच क्निं० अन्य 
! जाताच्या वस्त्रादेकांचे तुकडे तेथें शेवून किं० 


वाण ह्याना शरीर इ० कांचा वेध करून त्यांना 
भाक पाडणें, ३ किडे, कसर, इ० कांनी वस्त्रादि 
खाऊन त्यांना जागोंजाग भोके पाडणें. अ० करि० 


नासू लागलेल्या फळाच्या किं० पानाच्या त्वर्चेवर 


भन्न रंगाचे ठिपके, चट्टे, किं डाग उत्पन्न 


| हाण 


टगळा स्त्री अझीची ठिणगी. [ पत्रावळ 
गळ, ठिंगाळें, टिंकोळे न० अगदी लहान 


ठिणकणें 


ठिणकणें अ क्रि० लहान लहान हुंदके काढीत 
कौार्ढांत फार वेळ रडत राहणें ( सुलानें ).२ गळू, 
जल्षम, डोकें, इ०नों शिणका मारून दुखणे. 

ठिणगी स्थ्थी० अशीचा कण. & प॒काद्याने 
ठिणग्या गाळणें त्यानें अत्यन्त रागावलेले असणें; 
तो बेफाम रागावलेला असणें. 

ठिपकणें, ठिबकणें अ० क्रि १ थेंब्रांथेबांनी 
गळत अत्षणें (पाणी, रक्त, इ०). २ पाणी इव्थेंबां- 
थेव्रांनो वाहेर पडत राहील अश्ा स्थितींत ( भाडे 
१० ) असणें;उ०्हें भांडें ठिवकत' किं० ह्या भांड्यां- 
तील पाणी ठिबकतें. 

ठिबका, ठिपका पु० २ पाणी, रक्त, तूप, 
तेल, ३० चा जमीन ३० वर पडलेला थेंब, २ गंध 
चें कपाळ इ० वर केलेले अगदीं वारांक 
चिन्ह. ३ फलादिकांचा डागळलेला लहानसा भाग. 

ठिया पु० १ खांत्र कमी उंचीचा असल्यास 
त्याची उंची वाढविण्यासाठी त्याच्याखाली 
दगड, लाकूड, ३० चा ठोकळा बसवितात तो. २ 
ग्ृह्मादे रचना करावयासाठी ठरविलेली जागा. ३ 
घराचे मजळे भिन्न दाखविण्यासाठी भेतांच्या 
रचाशंत विटांचा वेगळ्या मांडणीचा जो थर घाल- 
तात तो. ४ डोंगराच्या चढणीवर जे लहानसे 
सपाट प्रदेश मधून मधून असतात ते प्रत्येक - 

९ ,ठिल्लू, ठिल्लुया वि० ठेंगणा; अंगाने ल्ट्ट 
असून उंचीनें कमी अप्ता. 

ठिल्य़ा पु० १ ल्हान मडकें. २ दह्याचे गाडगें. 

ठिसरी स्त्री० १९ कोणेकाची त्याच्या पाठीमागें 
(म्ह०परोक्ष)के०पमक्ष केलेली निंदा .अनेक वचनी 
प्रयोग.२ओठ ,हात,पाय, इ०ना थंर्डाने किं त्मात 
वातानें पडलेल्या भेगा प्रयेक.३ठिसूळ र्किं०भेगाळ- 
लेली भाकरी .& एकाच्याच्या ठिकऱ्या करणें 
(किं० उडाविणें)र्‍्याच्या परोक्ष ऑकिं० अपरोक्ष त्याची 
फजी[ते करणें किं० त्याचा वोऱ्या उडविणे. 

ठिसूळ, ढिसूळ वि अशक्त म्हणून भाराने 
किं० भाघातानें कटूकन्‌ फुटणारा , मांडणारा ० 
फाटणारा(पदार्थ,-भाकरी ,कांचपात्र, मडकें, इ०), 

ठी स्त्रा० १ एकादी वस्तु बनविण्याची किं० 
सिद्ध करण्याची जी रात ती, करिं० त्या रीर्ताचा 
कम; ३० ह्या रसायणार्चा ठी मला माहीत नाहीं.२ 
म्हणणें, वाचणे, घोकणें, इ० ची क्रिया जेथपर्यंत 


७९९ 


| 
| 
| 


हनिगय 


चालून कांहा कारणानें 


तोंत व्यत्यय आलेला असेल 
तें ठिकाण. ३ कांडी कामासाठी ठरविलेला समय 
के स्थळ, ४ कांहीं काम करण्याचा सरणी [८ 
| पद्धाते. & ठीस ठी पडणें मेळ जमणें. 
ठौक न० २ अंगठी इ कांत वसावितात तोः 
हिरा, पाच,मार्गिक, ३० *२ डाग, ठिपका. 
ज्र ठीक वि० बरोवर, योग्य; असावें तते. 3 
| ठारकेठाक [१० यथायोग्य; योग्य प्रकारे केलेले 
०८ झालले, ठीकताळ पु० मेळ; जुळणी, 
दुकरणें स० क्रि८ काठीने पदार्थविशेषावर 
हलके हातानें आघात करून तो विरडणें किं८ 
ठेचर्णे, 
ठुठण न० तुटलेल्या ० तोडलेल्या हाताचा 
क्केंट पायाचा किं० वोशचा किं० झाडाचा 
अवशेष जो शरीराला ० झाडाला चिकटून 
राहा असतो तो. त्याला “ थोटक * असाही 
न्य शब्द आहे, हाताचें थाडुक, पायाचे थोडटक, 
झाडाचे थोडक ,अक्षोहि ग्हणतात. 
डुठा स््री० उडावेल्या जात असलेल्या अनेक 
वंदुकांचा [किं भांडत असलेल्या माणसांचा मिश्र 
ध्वनि. [( येणें ), 
डणका घु० रागाचा झणकारा किं5 फणकारा 
डणगा , ठुणक्का चवि० लठ्ठ भाणि ठेंगणा ह 
डंबरी, ठुमरी स्त्री० शृंगारिक गाण्याचा एक 
प्रकार. [ पहा. 
छुमकणे, ठुमका मागें “ ठमकणें, * “ठमकार 
ठुलळा, ठुल्या वि० १ ल्ट्टु आणि ठेंगणा . र 
वयाच्या मानानें असावा तितका उंच आणि लट 
नाहों असा; घुजट. ह स ने क्स 
ठुली ७ थुली स्थरी० जाडे भ दळलेले गव्हाचें 
पीठ किं० त्या पिठाचे केलेलें खाद्य, 
ठुशी स्त्री १ स्त्रियांचे एक कठभूपण ्कि० 
जे तुकडे पटवून तें भूषण करतात ते प्रत्येक.ह्यांच 
अर्थी * ठुशा ? असा अ० व० शब्दही रूढ आहे. 
२ चोळीच्या बगलेत जो तिकोना तुकडा शव- 
लेला अस्ततो तो. ३ गव्हाचें सोडपून काढलेल 
कणीस ,-ज्यांत थोडसे दाणे राहिलेळें आहेत अत, 
४ सुर्ठानें मारलेला ठोसा; युद्धा. ५ खडक फोडा- 
बयासाठी उडविलला ल्हानसा सुरुग, 
ठुसकर वि अल्प श्रमानें फुटणारा , तुटणारा 


। 


ढुसका 


मांडणारा किं० फाटणारा( कांही पदार्थ );: ढवळ; 
ठिसूळ 


ठसका वि० लठ्ठ आगि ठेंगणा, 


८०७० 


ठुसक्ता, ठुसकारा पु मागें ' ठसका,? 'ठस- 


कारा ? पहा, 
ठुसटुसणें अ० क्रि ठगकत असणें(गळूं ३०). 


ठेण 


विण, माजाविणे ), ४ बंड, ५ पांखड मत(बाममिक 
वाबतोत ). 

ठेंगा , ठेग्या वि 2 ठेंगणा: वुजट. २ रान- 
वट वर्तनाचा मनष्य; आड:ंड. & ठेंगाठंगी स्ती ० 


: खाटया सभतव्रा सोंगन लावण[वर ढकलण 


ढुसा पु० उसाचा किं० जोंवळ्याच्या ताटाचा । 


'सोलळेला तुकडा; गंडेरी . 

ठु न? दुसऱ्याला दिळेजा दोप ( ठेवणें ), 

ठेऊ [ म० ठेवगें ] वि० पदार्थ राखून ठेव- 
ण्याकडे ज्याची प्रवात्ति आहे असा; मितव्यर्या . 

ठेका पु० ख्याल, ठुंबरी, ३० म्हणते वेळीं 
पखवाजाच्या वाजवितात त्या गती . २जोरानें ० 
आवेश्यार्ने चालविलेळे कांहों काम(वेदपठण ,अभ्यास, 
खेळणें इ०).अभ्यासाचा पठनाचा ,खेळण्याचाइ०चा 
ठेका लावणें असा प्रयोग होतो .3पाऊस जोरानें आणि 
-न यांब्रतां पडत राहणें; उ० पावसाचा सकाळपा- 
सून ठेका लागला आहे, & आपला ठेका चाल- 
विणणे 2 आल्या ल्हर्राप्रमाणें दुसऱ्याला वागा- 
वयाला भाग पाडणें, २ आपलें मत दुसऱ्यावर लादणें, 
ठेका लावून देणें आपली वडेजावी मिरविणें. 

ठेकेठाक वि० मागें : ठेंगेठोक * पहा, 

ठेंगडा पु० तर गाढव. ठेंगडी स्त्री ८ गाढवी. 

ठेंगणा वि० योग्य किं० इष्ट उंची ज्याची 
नाही अता, & ठेंगणा ठसका, ठेंगणा रेंगणा 
वि ०१ठेंगणा पण विशोभित दिसण्याइतका ठेंगणा 
नव्हें असा. २ मध्यम उंर्चांचा अवून माहक. 

ठेंगमत, ठेंगेमत न० १ ज्याला शात्यावार 
नाहीं असतें मत; पाखंड मत; उ० आज ए्कादक्ी 
आहे असे तुम्ही पंचांगारून तांगतां कां ठेंगमतामे 
सांगतां ? २ हट्ट; हेका, ३ टोपणनांव; एस्हर्वांच्या 
व्यवहारांत मनुष्य ज्या. नांवानें ओळखला जातो 
त, ह्याच्या उलट कागदोपत्री चालतें तें नांव, & 
ठगमता'चे नांव न० वर अर्थ ३ पहा 

ठंगळण, ठगाळण अ० क्रि० चालतांना दगड 
० स पाय लागणे ठचळण,;, ठेच खाणें 
हे जं वडगा., २ खांबाची उंची 
कजकून 1 घातलेला दगडाचा किं० 

२ तोरा उमंटपणा ( अपर 


ठगारणे, ठेंगाळणें स० क्रि १ फसविगे, २ 
कोणेकाला तुच्छतेने वागावेगें 
ठेंगू वि० १ ठेंगणा आणि गोडत.&ठेंगुमामा 
पु० संगणा माणूस ( थट्टेंत ) 
ठेंगेठोक वि हुशार, तछख, चलाख. 
ठेंगेमत न ० मार्गे * ठेंगमत ? पहा. 
ठेंगाजी पु० ठेंगणा माणूस ( उपहासांत ). 
ठेंग्या [ म० ठेंगा ] वि० 2 वंडखोर. २ 
शात्राविरुद्ध मत प्रतिपादणारा , ३ ठेंगा. 
ठेच स्त्री १ चालतांना पायाच्या बोटांना 
३० लागून जो प्रतित्रंध हातो तो; ठोकर 
( लागणे ). २ ह्याने, नुकसान (व्य़ापारादिकांत). 
२ वाचन, अध्ययन ,ड० मध्ये दुवा स्थळ आल्या” 
कारणाने होते ती थांवणूक, & एकाद्या व्य़व- 
हारांत ठेच लागणे त्यांत हानि होगे; त्यांत अद्दल 
घंडणें. न 
ठेचणे स० क्रि० 2 वर दाव धालून चिरडण. 
२ थोडयोडे कुटणे. ३ वर दाव घाळून पदाथ 
वारदानांत भरणे. , 
ठेचळणे अ० क्रि ठेच लागे ( वित 
पायाला दगड इ० लागन ). स० क्रि पदा 
वेशषावर रट्टे मारून तो अर्धवट फोडणे 
ठेचा [म ठेवणें ] पु० कोथिंबीर, मिरच्या! 
इ० पदार्थ अर्ववट ठेचून करतात तें तोंडींलावश 
ठंटमत न० वर ' ठेंगमत ? पहा 
ठेटा, थेटा वि तोकडा; असावा तितका लव 
के० रुंड क० उंच नाहां असा 
ठळठ स्त्री १ कोरड्या खोकल्याचा आवा 
बोभाटा ( चोरी, दिवाळे, इ० चा ). मा 
ठेणा पु०, ठेणी स््री० $ ठेणे न० अस्नीर्ची 
ठिणगी 
ठेणें [ सं० स्था ] अ० क्रि० उभें राहाणे, हा 
शब्दाचे भूतकाळचें ॥क० भूतकाळच्य़ा व 
षणाचें रूपच कवितेत येतें. ठेला म्ह० उभा रादिळा 
क० राहिलला, थांबला किं० थांबलेला 


दग 


ज, >? 


२. 


ठप 


८०१ 


ठाक 


कणिक ळक ० खरी ०१प्रतिवध आल्यामुळें गाते वैद | पदार्थ, २ दुसऱ्याच्या जवळ रक्षण 


थांवणूक ( खाणें, बसणें ). २ मर्यादा; परमा- 
वांधे; उ० भरतीच्या पाण्याची ठेप इतकीच. 
र मजल; उ० माझें घराचें काम ह्या ठेपेस येऊन 
पोंचलें आहे,४संकेतस्तमय . ५ठरविलेला कालावाधे; 
रत, ६ पंचाइतीचे प्रकरणी वादी आगि प्रति_ 
वार्दी यांच्याकडून लिहून घेतात ती अट, 
ठेवणे अ० क्रि० 2 एक पदार्थ दुसऱ्या पदा- 
यांच्या शेजारां असणें किं० येणें; मिडणें, २ कांही 
आभारविशषावर टेकणें.:३कांही कामाची फलप्राप्ति 
किं०.प्रवासाचें आतिम स्थान जवळ येणें.४ कांहीं 
कार्य अमुक प्तमयो करावयाचें अते ठरळेळें असणें. 
ठेपराईश्ी० व्यवस्थितपणा; शिस्तवार मांडणी | 
ठेवलणें अ० क्रि० गाति कुंठित झाल्या- 
कारणानें थांबणे, स० क्रि० कोणेकास आका 
दाखवून अर्ता निराश करणें. 
ठेपाविणें [ म० * ठेपणें ? चें प्रमोजक ] स० 
क्रि० १ थांबविणे; गतीला प्रतिवेध करून आडवून 
धरणें. २ पदार्थीवेशेप दुसऱ्या पदार्थाला टेकून 
ठेवणें.3कांडीं कार्यांचा समय मुकरर करून 
ठेपला पु० १ मातीचें डिखूळ,२मातीची रात. 
२ गोरीचें जडून रक्षारूप झालेलें खांड, ४ दग- 
डाचा किं: लाकडाचा ठोकळा खांबाच्या खाला 
घातलेला अप्ततो तो. ५ अप्ताच क्षांबाच्या 
माध्यावरच। लाकडाचा तुकडा. 
ठेंबा पु० १ लाकडाची गंडेरी; गोलटा. २ 
आधाराथ॑ दिलेला खांब. ३ आधार, आश्रय. 
ठेंबूस, ढेंबूल न० झाडावरील, अंगावरील, 
किं० जमीनीवरील टेंगूळ किं० उंचवटा, 
ठेंबें न० संकेतसमय्‌ 1क० संक्रेतस्थल, 
ठेल पु०, स्त्री० १ पदार्थादिकांची विपुलता 
[्के० समराद्वि, २ दाटी, गरदी, ३ कोंझटपणा, ४ 
दुगाण्याच्या खेळांतील एक पारिभाषिक शब्द; 
ठेल मुंगा; हुंगणानें दुसऱ्याच्या दुंगणावर मार- 
लेला रट्टा. वि०विपूल;खूप; उ०पाऊप ठेल पडला, 
स्ल्णें स० क्रि० रेट्णें; दूर तारण, 
ठेला पु० गोणता; पोतें व 
ठेला स्त्री०रुपये इ० ठेवावयाच्या धेली . 
ठेव [म० ठेवणें] स््ली० १ युप्तपणें घरांत [के 
जंर्मानींत पुरून ठोवेलेलें द्रव्य किं० तोन्याचांदाचे 
ध्व 


य थं किं० कर्जास 
तारण म्हणून ठेविलेली वस्तु. ३ बोलण्या चाल- 
ण्याची ॥वी० हसण्याची कोणेकाची तर्‍हा. 

ठेवण [ म ठेवणें ] न० सुक्कामाची जागा; 
प्रवासांत केलेला मुक्काम; पेणें. स्री १ प़ाहे- 
रीच्या भिंती ज्या खडकावर राचेलेल्या असतात 
तो. २ बांधून काढिलेल्या विहिरीच्या रचाईतील 
वेगळे वेगळे जे थर ते प्रत्येक * रे कांहीं कार्य ज्या 
गोष्टीधर अवज्वून असतो ती. 

ठेवण, ठेवणी [ म० ठेवणें ] स्री० १ शरो- 
राच्या गात्रांची किं० नाक, डोळे, कपाळ , तोंड, 
हनुवटी ३० जे मुखाचे भाग त्यांची ढव ३० छब. 
२ घरांतील माजवर ओटी, इ०ची मांडणी. 

ठेवणें [ सं० स्था, स्थापयू ] स० क्रि०१ एक 
पदार्थ दुसऱ्या पदार्थांवर स्थापित किं० संनिविष्ट 
करणें; उ० चौरंगावर धंटा ठेव, २ कांहों काम 
कांहीं वेळ बंद करणें. ३ कांहों काम करण्यासाठी 
कोणेकास नियुक्त करणें. ७ जतन करणें; 
कांहीं विशेष्ट कामासाठी [कि० उपयोगासार्ठा 
कांत वस्तु. वाजूला काढणें किं० खर्च न करतां 
राखणे. ५ रक्षणार्थ कांह पदार्थ दुसर्‍या- 
पाशा देणें. ६ उर किं ० राहूं देणें; उ० 
पेंढाऱ्यांनीं परांत एक भांडें ठेविलें नाही. टोप,- 
“ऊन? प्रत्ययान्त धातूच्या ख्पापुढें “ ठेवणें ? हें 
क्रियापद आल्यास त्या घात्वर्थांची क्रिया समा- 
सीच्या स्थि्तात पोचविले असणें अस्ता अ होतो भ 
&ठेवरेव स्त्री ० १ पदार्थ सुस्थळी ठेवण्यासंवंधाचीं 
कामें समुच्चयानें;ठेवणें बरिवणें, २ सांठा; संचय, २ 
व्यवस्था;टापटीप, ठेवा, ठेवारेवा पु०, ठेवी खी ० 
[म०्ठेवणें ]१जें ठेविलेलें आहे तें, रसंचय;सांठा .३ 
युप्तपणें ठोविलेलेंद्रव्यःइ०,४व्यवत्थितव णाची मांडणी, 

ठो पु० डोक्याने डोक्याला हलकेच मारलेला 
रट्टा ( देणें ). सुलांना खेळावितांना आया हा 
शब्द योजतात. 

ठोक [ म० ठोकणें ] पु० मारलेला रट्टा. 8 
मुलाला ठोक देणें शिक्षा म्हणून त्याला मारणे. 

ठोक 'वि० १ मजबूत; घट्ट (दागिना ) पात्र ०१ , 
२ जान, विद्वता, पैता, ३० नीं संपन्न, & ठक 
रक्कम स््री० आणे, पै सोडन रुपयाचा आंकडा, 
ठोकजोशी पु० अडाण्यांना भाकित सांगणारा! 


ठोकडा 


10.3.“ नलिनी 


दादर जाताचा जोशी.हे लोक सहदेव मताचे आडाखे 
क ०ठोके शिकून भाकितें सांगतात .ठोकताळा,एु? 
आजमात .ठोकविक्री स््री० मोर्या प्रमाणांत केलेली 
विक्री. याच्या उल्ट॒ * किरकोळ विक्री. 
टोकडा पु०, ठोकड न० बैलाच्या गळ्यांत 
बांधतात ती लोखंडाची किं० पितळेची घंटा. 
टोकण [ म० ठोकणें ]न०-१ ज्याच्यापासून 
नियामित काळीं आणि नियमित प्रमाणांत फायदा 
मिळतो किं० उत्पन्न होतें असा व्यवस्ता चंदा , 
कॅ० शेत, ३० तें ,किं०्तो फायदा किं० तें उत्पन्न . 
अकणी [ म० ठोकणें ] स्त्री १ ठोकण्याची 
क्रिया, २ मिंतीचा गिलावा ठोकण्याचें गवड्यांचें 
तीन धारांचें आउत. व याला 
सोकणे स० 1० १ मारणे, बडावण. स 
टगे, टीप ,-एुढीळ वत्रप्रचारांत ८ ठोकणें ? ह्याचा 
अर्थ आविद्याने , नेटाने ,्कि० उत्ताहानें कांहीं काम 
करणें, सुरूं करणें ,किं०संपाविणे अत्ता होतो .फिर्याद 
ठोकणें,अर्ज ठोकणे दंड ठोकणें,ूम ठोकणें ६० .& 
ठोकता पीर पु० १ उडट मतः , दांडगेश्वर, २ 
मारामारीला सदा तयार असा मनुध्य मारता पीर. 
डोकाठोक क्रि वि० अगदी तंतोतत रीतीनें. 
टोकळ स्त्री” १९ चालतांना लागलेली ठेच 
(लागणें). २ व्यापारांत आलेली वूड( वसणें ). 
ठोकळ वि० ९ ठळक; स्पष्ट. २सुख्य. २ प्रा” 
सरीचा. ४ घाऊक . _. 
ठोकळा पु० १ लाकडाचा आंडका .२ ज्याच्या 
सर्व वाजू सारख्या तासून काढलेल्या आहेत असा 
लाकडाचा तुकडा. २ शाईची दऊत, वाळूदाणी, 
लेखण्या ,इळ्ठेवण्यासाठीं कारून केलेला लाकडाचा 
तुकडा .डसहाण जागेवरून हाल नये म्हणून कोरून 
केलेला लाकडाचा तुकडा. 
ठोका [म० ठोकणें ] पु० १ लाकूड, हातोडा 
इ०नीं कांडी पदार्थावर कलेला अघात किं० ह्या 
अघाताचें त्या पदाथोवर उमटलेलं चिन्ह; उ० ह्या 
तपेलीवरचे ठोके झिजत चालले, २ शास्त्रादि- 
ठोग पु० १ का य क 
दा कि. ककलो मजुये तो. २ अंगी कांदी 
एढत्ता नसन प्रोढी मिरावती तो.& २ अंगी कांहीं 
२ शप्त्राविरूद मत. २ लोकांची क्या कभ न८ 
लस्ती करणारी 


ठोसरा 


उटविळेली बातमी. ठोंगाई स्री ० आडदांडपणा - 
टोंगळ पु० १ लाकडाचा ओंडा, २ लट्ठ कि 
आगडअंव मूल किं माणूस. २ रात, ढोंग. ४ 
तोडलेल्या झाडाचा जर्मानींत राहिलेला खुट. 
ठोटा वि० ९ ज्याचा वाहु [किंळ्वाहूचा कांडी 
भाग कापलेला [क०तुटलेला आहे असा .२ ज्याच्या 
शाखा तोडून काढल्या आहेत असें ( झाड गुर 
डोठण न० अग्न तुटून राहिकला बुडखा 
( झाडाच्या फांदीचा /डाताचा ,/बिं.०्तरवा रींचा )- 
ठोठाविणें स० क्रि० ९ ठो ठो असा आवाज 
निघेल अश्या रोतीनें एकाद्या पयार्थावर हात; 
काठी, इ० तारणें. २ कोणेकाला टोमणा मारणे. 
ट्रॉब पु० १ झाडाचे शाखारहित खोड. २ 
अडाणी [किं०आडदांड माणूस. ३ेवायकापार ज्याला. 
नाहॉत असा माणूस.४पाने, फुल, ४०चा झुव्रका . 
५ मुलाची प्रथम राखतात तो शरडी,  शिरणे' 
ठोंबरणें स० क्रि वारदानांन पदाथ ठासून 
ठोंबरा पु० १ सडा; मुठीचा रट्टा; ठोता* र 
कुचके भाषण; टोमणा; एकाद्याचें ममोडाटन, 
जोंधळ्याच्या कण्यांचा भात. 


ड्रोबा पु०९सोडगें.२मूर् माणूस - [माणूत. 
ठोंब्या, ठोम्या पु० मूख आणि अदिक्षित 


ठोमणा पु० ९ रट्टा, उदा. > कोंगेकाचें वश 
काढून याला ळाजविण्यासाठी केलेले भाषण कोश 
काच्या वर्मांचे उच्चारण ( मारणे देंगे १.&ठो 
ठोखरा पु० ९ रट्टा. २ कोणेकाचें ममोंडाटन 
करून त्याला लाजविण .दोमणेठो सरे खाहेला १” 
जगाचे कट अनुभव ज्याला आल्ह आहित असा. 

ठोल्या पु० ९ ज्याला वायकोमुळें, 
इ० कोणा नाहींत अस्ता ( पैसा उसना द्या 
अपात्र अद्या दृष्टीनें) .९अडाणी; अशिक्षित . ठा 

ठोसर वि ०१जाडो ,मंजवूत ठसठशीत (द, 
पात्र, वसन, इ० ).रज्याला स्पष्टार्दतत नाहीं नर 
(माणून किं० डोळा). ३दांडगाईची किं०घडा व 
किं०विटाईची ( काही योजना किं० मत 
बोलण्याची सरणी), ७ ठोसरनजर स्री० त" 
रकिं० बारीक सारीक मुद्दे न पाहतां केलेलें अवल मुह 


चक 


२. न्य 
ठोसरा, ठोसला, ठोसा पु० १ हाता यी 


वळून मारलेला रट्टा; सुदधा. २ कोणेकांच 


काढून त्याला लाजविणे किं० निंदिण (मार णे)" 
ठासराह स्त्री० वढाई, 


>>> 
>> 


1 


८०३ 


डगडग 


ड 


ड मराठी व्यंजनमालेंतील हें तेरावें व्यंजन आहे. 

ड पु०, स्त्री युराखी पोरें घसा दावून काढ- 
तात तो विशेष प्रकारचा ध्वानि ( घालणें ). 

डई स्त्री० शनेटाचा प्रयत्न (देणें).२फार दिवस 
आपल्या घरां पाहुण्याचे [किं०्कांहीं विनाते कराव- 
याला आलेल्या माणसाचे लोचटपणाचें राहण; .क्रि० 
५७ 
उ०तो आज पंधरा दिवस येथें उई देऊन वसला आहे. 

डऊ पु० पोखरून काढलेला नारळ; वेले (वार- 
दान ह्या दृष्टीनें ). 

डकडकणें अ० क्रि० सांधे अद्धक्त असल्या- 


कारणानें क्रिंठ पदार्थ नोट बसविलेला नसल्या- । 


कारणानें हालणें;उ० हा खांत्र ( किं० चौरंग, 

इ०)डकडकत आहे; उ०ही भिंत डकडकले आहे. 
डकडकीात वि० पुढें : डगडगीत ? पहा, 
डकणें अ० क्रि० चिकटणें; चिकटून राहाणें. 
डकला पु०१,नदीच्या वाळवंटांत स्वच्छ पीरणी 


भरून घेण्यासाठी केलेला खळगा.२पण्याचें डमके, | 
डकली स्थी० आंब्याच्या कोर्यांचे अधुक,- । 


दिव्यांत तेल घालण्यासाठी चमच्यासारखें योज- 
तात तें. 

डकवण [ म० डकविणें ] न० कागद, वत्न, 
इ० चिकटविण्यासाठीं योजतात तो डीक,खळ ३०. 

डंका [ सं० ढक्का ] पु० १ चोघडा वाज- 
विणें संपल्यावर शेवटीं जी थोरली नित वाज- 
वितात ती. २ कोगेकाच्या बदकमांची प्रात्ता&; 
बोभाटा(वाजणें);उ०त्याच्या नांवाचा डंका वाजला 
आहे. ३ संबळ म्हणून जें वाजरत्रांतील चमंवाद्य त 
वाजविण्याची एक काठी; दुसर्राला € आकडा २ 
म्हणतात . & एकाद्या गोष्टींचा डंका देणें (किं० 
वाजविणे) [तिचा बोभाटा करणे. 

डकाईत वि० १ इशार; तछख; चलाख. २ 
द्रवडेखोर. २ लचा; सादा, 

डक्कार पु० ढेकर. आ 

डंकी, डंखी स्त्री १ छुस्ताताल एक पच 
( मारणे, दॅणें ). २ मछखांबावर्रालळ एक विशेष 
प्रकारची उडी ( मारणें ). 


डंकील, डंखील, डांकोल वि० डाक लावे- 
लेले ( भांडे, दागिना, ० ), 
वि डंख [ सं० दंश ] पु० १ सपांदिकांनी 
केलेला दंश ( करणें, मारणें ). २ कोणेकाविषयीं 
मनांत धरलेला रोष किं० हवेष ( बाळगणे, राखणें, 
ठेवणें ) . 

डंख, डंग पु० १ चुना कुटण्याची लाट, २ 
भडभुंज्यारची पोहे कुटण्याची मध्यावर फिरणार 
तुळई. 

डंखणें स० क्रि० सेपांदिकांनीं दंश करणें. 
_ डंखी [म० डंख; सं० दंश ] वि० १ मनांत 
वेर वागळणारा . २ हेवेखोर; मत्सरी . 

डंखी स्त्रा० कुत्तार्ताल एक पेच, वर * डंकी > 
पहा, 

डंखीण [ सं० डाकिनी*तसषी पिशाच] स््री० 
१ ठाकूर जातीची क्ली. २ आते क्रर किं० भांड- 
खोर स्री. २ थेरडी, वुह्ी. 

डंखील, डंखेल [ सं० दंश ] वि० पक्ष्यांनी 
चोंची मारलेले ( फळ ); किड्यांनीं पोखरलेले 
( धान्या दिकांचे दाणे ); उंदीर इ० नीं अधवट 
खालेलें ( खोबरे इ० ). 

डंग पु० भडयुंजाचें पोहे कुटण्यांचें आऊत, 
मागे ' डंख * पहा. ह्या अर्थी * दंग ? असाही 
शब्द आहे. 

डंग न० १डोंगराळ प्रदेशांताल जंगलाचा भाग. 
रसह्याद्रीच्या पायथ्या लगतचा पूवेकडील प्रदेश ,- 
नाशोकच्या आसपासचा साताऱ्याच्या आसपासचा 
जो असाच प्रदेश आहे त्याला' मावळ * म्हणतात . 

डग [ मस० डगणें ] पु० १ खांब, भिंत, 
मोठा धोंडा, इ० चें हालणें किं०डळमळणें(खाणें), 
२ धोका; बिघडण्याचा किं० पडण्याचा संभव; 
व्यापारांत किं० व्यवहारांत फसगत होण्याची 
शवयता. स्त्री० १ एकाद्या व्यवहारांत नुकसान 
होईल कीं काय अशी शंका, २ कचर ( खाणें ). 
३ कांठ, मर्यौदा, कड, ४ चालतांना दोन पावलां- 
मधील अंतर. & ह्या रुपायास डग नाही व्यव- 
हारांत तो चालेल किं० नाहो अशी शका बाळ- 
गण्याचें कारण नाहीं, तो चालेलच, 

डगडग, डगडगां [क्र० वि० १ धारा गळू 


डगडगणें 


लागतील इतक्या प्रमाणांत ( घाम येणें ). २ 
डगडग असा आवाज होईल अक्शा 
( हालणें ). 

डगडगणें भावकतरि क्रि८ ऊप्म्यानें [० 


धामानें अस्वस्थ होणें; उ० मला चुलीशी वसतांच । 


डगमगू लागतें. 

डगडगणं अ० क्रि० १ खांब इ० पक्का बरसला 
नसल्या कारणाने तो हालणे. २ भारताने कापणे. 
३घामानें शरीर थत्रथत्रीत झालेलं असणें. 

डगडगीत वि० 2 हालणारा; कांपणारा . २ 
घामानें भिजलेला ( कपडा, शरीर ). २ पेशाने 
संपन्न; सुस्थितांत असलेला; उ० रामभाऊ खाऊन 
[पिऊन डगडगीत आहे. रि 

डगडुवाल न० घरांतील सामानसुमान क ० 
र्‍चीजवस्त . [प्रदेश . 

डंगण न० सह्याद्रीच्या लगतचा पूवकडील 

डंगणें अ० क्रि» २ हालणें; कांपणे; डळ- 
मळणे, २ तुळई, घराचा पाया, भिंत, ३० खचणें. 
३ कचरणें; माघार खाणें; भारताने पिछेहाटी 
करणें; घावरणे. ४ चिकरणें. 

डगमग स्त्री अस्थिरपणा; चेचलपणा , 

डगमगणें अ० क्रि० २ हालणें; कांपणे, २ 
भीतीनें माघार खाणें. ३ कचरणें, ४ ढासळणे, 

डगर स्त्री» १ टेकडी किं० डोंगर रकिं० नदी- 
कांठ यांच्या उतरणीचा प्रदेश. २ ढोंग; रास. ३ 
टेकडी, ४ पर्वतादिकांचा लहानसा कडा. ५ वोल- 
तांना किं० गातांना स्वर उंच चढविणें ( घेणें ). 
६8 दोन्ही डगरीवर हात ठेवणें दोन घोरणें 
एकाच वेळीं अवलंब्रिणें; दोन *येयें एकाच वेळा 
दृष्टीपुढे ठेवणें. 

डंगरणें न० जाडी किं० ल्ट्ट काठी; सोडगा. 

डगरा, डवरा पु० १ नदीच्या कांठच्या 
कोरड्या वाळवंटांत पाण्यासाठी खछणलेला खळगा, 
२ ज्यांतून स्वच्छ पार्णी मिळतें. अस्ता कोट- 
लाही खळगा. 

डगळे न०, डगला पु० [ हिं० ] एक प्रका- 
रचा अंगरखा. 

डंगळ, उघळ वि० १ सईल, पोकळ ( अगां- 


तील पड १-५ _ ०५ आवडे (292 
कपडा , 'भितींतील छुटी, बाटलीचे बच,इ०). । पह 
० १ स 


रीतीनें । 


८०७४ 


डथघळ 


२ दगडाची भिंत ,-जातील दगडांत चिखल भर- 
लेळा नाहो अशी .३ आकारानें फार मोठा (घोडा, 
फळ, इ० ). ४ ठळठळांत (अक्षर, आक्वति, ३०). 
७५ सढळ हाताचा; खर्चिक; उदार. 

डगळणें अ० क्रि १ आंत्रा, फणते, ३० 
कुजल्यामुळें आंतील रस्त गळणे. २ कोसळून पडणें 
(भिंत, घर, बंधारा , ३० ). ३ अशक्त होत जाणें; 
क्षीण होगे. ४ पाने, फुलें, ३० नी समृद्ध 
हाणें ( वृक्ष ). 

डगळणें, डघळणे ख० क्रि> ओप्डवोबड 
रीतीनें घडविणे ( थोंडा ). ह्याच्या उलट * माठणें. 

डगळा , डघळा पु० कोंबळ्या पानांना युक्त 
अशी झाडाची फांदी. 

डगळींव [ म डगळणें ] वि» २ औत्रड- 
घोत्रड घडविलेला ( थोंडा ) किं ० अशा धोंड्यांची 
रचलळेंली( भिंत ). २ ओवडयोवड रोतीनें बांधले 
( घर, ३० ). .. 

डगागर्णे अ० क्रि 2 उकाड्यानें धामणे. * 
लटपटणें; खिळखिळीत झाल्यामुळें हालत अक्षण, 
३ खचणें ( भिंत ३० ). ४ र्‍हास पावगें; 
कृष्ट होणें. 

डंग्राण न० सद्याद्रीच्या पायथ्या लगतचा 
पूर्वेकडील प्रदेश ( नार्शाकच्या आसपासची ५ 
साताऱ्याच्या आसपासच्या अशाच प्रदेशाला 
£ मावळ * म्हणतात. 

डंगाळ, डंघाळ, ढांगळ वि० 
चालतांना ज्याचा पावलें लांब लांब अंतरावर व 
तात असा म्ह०. टाकलेल्या दोन पावलांत अ 
पुष्कळ ज्याचें असा ( माणूस ). 

डंगाळा वि० उंच, ( माणूस, पदार्थ ) क 

इंगी खी० १ एक प्रकारची होडी, २ 
( गवळी लोक दुधाच्या चरव्या ठेवून लांबावर्हन 

दुधाच्या 1 ठेवून 

वाहून नेतात ती ). रि 

डगूर पु जोतास जुपलेले जे दोन * 
पैका डाव्या बाजूचा, उजव्या बाजूच्या १ 
६ हियो २ अत्ता शब्द आहे. 
डगूळ न० लहान फणस हें फळ, 
डघळ,डघळा, डंघाळ मागे' डगळ 
1. 


लांब्रटांग्या१ 


, 
॥ डर्वळ । 


डघळींव 


८०'५ 


डबरा 


डघळींव, डघळणें मागें “। डगळीव, ? : डग- 
ळणें ? पहा, 

डचक स्त्राी०, डचका पु ० १ अनपेक्षित किं० 
अकल्पित गोट ऐकून किं० पाहून मनाला किं० 
शरीराला वसतो तो धक्का ( वसषणें ), २ आगांमी 
संकट मनांत येतांच मनाला वाटते ती भाति केर 
त्या भातीचा झटका ( येणें, वाटणें ). २ पोरां- 
तून खाहेलें किं०प्यालेडे जे कांहीं तें उसदळून येणें 

डचकणें अ० क्रि० अनपेक्षित किं० अकाल्पत 
अशी कांही गोष्ट ऐकिल्याने ।॥क०पाहिल्याने शरीर 
कोपित होणें. 

डचकला पु० चरावयाला कुरणांत सोडलेल्या 
घोड्याला चालतां यावें पण पडून जातां येऊं नये 
म्हणून त्याच्या पुढच्या पायांना वांधतात ती दोरी 
रकि० त्या दोराने पुढचे पाय बांधण्याची क्रिया 

डचकळी स्पा घशांत उमदळून आलला कर- 
पट ढेकर . 

डचडचणें अ० क्रि० किं० भावकतंरि फक्रि० 
धद्यांत जळजळ होणें; करपट ढेकरा येण; उ०मला 
हचडचतें: उ० मी भंजीं फार खाहां त्यामुळ माझा 
घसा डचडचत आहे 

डचडचणें अ० फक्रि० हालत अल्तण ( वाध- 
क्यानें किं० 'अशाक्तपणानें शरीर कि ०पक्का न 
बसविल्याकारणानें खांब ३० ). 

डचमळणं अ० क्र० ९ भांड्यांतील पाणी , 
ताक, दप, ३ ठभांडें हलल्यामुळे हलणे कॅ० ह्ल्न 
बाहेर पडणें. २ खाहेल्या पदार्थाची योग्य व्यवस्था 


पॉर्टांत न लागल्याकारणाने तां धशाशा ढ्कराच्या 


ख्यानें येणे 
डपकण, डबकण न० पजेन्याचें पाणी ्कि० 


सांडपाणी जीत सांचिळ आहे अशी खळगी 
डप (-ब-)का ख्रा०, डप (-ब-)के न० १ 
तेल, तूप टर० ठेवण्याच्या उपथांगाचा लहानसा 
चमैपाश्र ). २ पजंन्याचे पार्णा 1० 
[|डपाणी अ्यांत सांचळ आहे असा खळगा 

० ? एक ऱचमवाच ,-सुल ]शमग्यात 
जवितात त. २ डोतण्या साणणार शॉक वाज- 
वितात त चर्ममाय. & डफगाण पु० डफ वाज- 
वून भगवधश गाणारा. डफगाण न० डफ वाज- 


वून ई्धरस्तुतिपर म्हणतात तें गाणें. डफघाइंस 
येणें ( किं० डबघाईस येणे, डबघरणीस येणें) 
उतरत्या कळेस लागणें; वैभव, सामर्थ्य, इ०्चा 
अंत व्हावयाची वेळ येऊन ठेपणें;उ० वाळूकाकांची 
प्रकषते आलीकडे फार डबघाईला आली आहे (म्ह० 
फार विघडली भाहे ); उ० हें घर डबघाईला आलें 
आहे, केव्हां ढांसळेल ह्याचा नेम नाहो. टीप;- 
डफावर गाणें म्हटलें जात असतां तें समाप्त व्हाव- 
याच्या वेळीं डफ फार घाई घाईने वाज- 
वितात; यावरून ' डफवई >? म्हणजे समाप्तीचा 
समय; या शब्दाची अन्यरूप *डवघाई,? 'डफवई' . 

डफडी, डफरी [ म० डफ] स्त्री ल्हान डफ, 

डफडे, डफरें [स० डफ] न० डफ(तुच्छतेन) . 
&पए॒कादी गोष डफऱ्यावर पडणें तिचा बोभाटा 
होणें; तिची प्रासिद्धि होणें (वाईट अथी) .डफड्या , 
डफ्या पु० डफ वाजविणारा. 

डंब [ सं० दंभ ] न० १ ढोंग. २ रिकामा 
खटाटाप 

डंब, डंनक, डबक क्रि वि० कोठोकांठ 
( भांडे भरणें ) 

डबक, डबकण, डबके, डबखल न०, 
डबका, डबगा पु०, डबकी स्थी० १ पाणी 
ज्यांत सांचळें आहे असा खळणा. २ लहान तळें, 

डबकी स्री०, डबके न० तेल, तूप, इ० 
ठेवण्याचें कातड्याचें वारदान 

डबडबणें अ० क्रि १ ताया, डफ, ३० 

चर्मवाद्यांचं चर्म तईल पडल्यामुळें त्यांतून वदवर्दात 
आवाज निंधणें.२डोळे अश्रेनीं किं०भांडें कांठोकांठ 
जलादिकांना भरलेल असण, उ० रात्राच्या पज- 
न्यानें सकाळपर्थेत विहार डबडवली. २ घामाने 
शरीर निथळत असगें, 

डबडबीत वि० कांठोकांठ भरलेलें ( भांडे, 
विर्हार, होद,इ०). 

डबडी स्त्री०, डबडें न० तेल, तूप, ४० चें 
चममय बारदान. 

डंबर [ सं० डंगर ] पु० १ समूह. २ अव- 
डवर. न० समूह; समुदाय; उ० मेघडंवर "ह 
मेथांचें पटल 

डबरा, डबुरा [ हिं० ] पु० १ नदांच्या वाळ- 


डबा 


डरवणी 


वटांत स्वच्छ पाण्यासाठी खणलेला खळगा. २ 
पाण्याचें डवके किं० खळगा, ३ घरांतील दररोजचा 
केरकचरा टाकावयाचा खळगा. ४ युर्‍्हाडांत 
उसाचा रस ज्यांत धरला जातो तें भांडे 
ठेवावयाचा खळगा. ५ अजीणीर्ने पोटाला येतो 
तो फुगवटा ( धरणें ), 

डबा [ हिं० ] पु० १ लाकूड, धातु , कातडे, 
₹० ची लहानशी पेटी, २ मुलांच्या पोटांत होतो 
तो एक रोग. 

डवर न० न वडविलेले दगड,-वराच्या पायांत 
कॅ०्जर्मांनीच्या भरणोंत धालतात ते समु्चयानें . 

डबाड न० २ ज्यांत पाणी सांचळें आहे असा 
जमीनीवरचा खळगा. २ नर्दांच्या कोरड्या वाळ- 
वंटांत स्वच्छ पाण्यासाठों खगलेळा खळगा. 

डबावणें अ० फक्रि० (कच्चे किं० फुटलेले मडके) 
बदवद वाजणे. व 

डंब्रारणें अ०[क्रे2 १ फुगून टगक किं० दडस 
होणें ( पोट ), २ आकाद्यांत मेवांचें गोळा होणे, 
२ वरें हात आलेलें गदे पुन्हां वाढूं लागणें. 

डंबारा, डमारा पु० १ पोटाचा फुगवटा; 3० 
माझ्या पोटांत ( कं०पोटानें ) डंबारा धरला आहे. 
२ आकाशांत जमलेल्या मेघांचें पटल (घरणें). ३ 
रागानें मतल्याआंत धुमसणें ( धरणे), ४ वरे 
हत आलेले गळूं पुन्हां वाह लागणें. 

डबी स्त्री? १ ल्हान डवा, २ देवळाचा जाम- 
दारण्वाना , पटी, इ०, 

डबीर खु दुबीर थु राजाचा कारकून,-जो 
जरूरीच्या प्रसंगा राजाच्या दर्ताने आपणच पत्रां- 
वर सह्या करता तो. 

डबुरा अु० वर “ डवरा ? पहा. 

डबुलके(-गें म डबोले न०,डतबा पु० 
क क्या प्रसंगासाठों बाजूल काढून ठेवि- 

नन, २ दुतऱ्या कोणी पुरून ठेविळेळें आणि 
केत कि० अकासित वारी हव्य. अपे 
पळे श्प्त ( लागणे, सापडणे 
मिळणें ), २ 
1 मी जवा 'पहा, &ड& बादवाली 

शपाथाची पेटी. 


ह [सं ० दभ ] पु० १ ढोंग » केपट, फस- 
* रे गवे, ताठा, ३ पाप. 


| डभरा पु० १ भिंत, जमीन, कत्त्र, भांडे, ३० 


ताल भोंकं कं भगदाड, २ रत्त्यांतील खळगा,-' 
ज्यांत पाणी सांचलें आहे असा. 
डंभारणें अ० क्रि० पिशवी, पोट, इ० फुगणे 
किं० फुगून लठ्ठ होणे, वर  उंब्रारणें ? पहा. 
डमडम स्री? भांडण; भांडणाचा कलकलाट, 
डमरू [ सं० ] पु० वाळूच्या घड्याळाच्या 
आकाराचें एक चर्मवाय. & डमसरुग्रंत्र न० वैदय 
लोकांचें अर्क काढण्याचे यंत्र. 
डम्म क्रि०वि० पूर्गपणें आणि त्रास होण्याइतकें 
( फुगलेळें पोट ); उ० माझें पोट आज डम्म फुगले 
आ 
डस्म [ सं दंभ ] न० ? ऐेट; गर्व; जंभ, २ 
वोभाटा, 
डर [ सं० दर ] पु० भीति; कचर. & कर 
नाहीं त्याला डर नाही ज्यानें अपराध केला 
नाहीं त्याला मिण्यांच कांहीं कारण नाहीं. 
डरकण न०, डरकणी स्त्री ०,डरका पु०वाध, 
वल, ३० चे ओरडणें ( मारणें, फोडणें, इ० ). 
डरकणें अ० क्रि १ वाघ, वेल, इभ्नी 


शग्ए/ 


1.) 


| ओरढणें, २ बेडूक इ८नी ओरडणे, ३ रागावलेल्या 


मनुष्यानें आरडणें आणि ओरडणे, व? 
डरकावणी [ म० डरकावगें ] छ्या कोगे- 
काला मोठ्याने ओरडून घातळेली धमकी. 
इरकावणें [ म० डरकगें ]ल० क्रि० मोठ्याने 
ओरडून कोगेकाला भीति घालगें क्रिंग्तंभी भरगें 
किं० रागें भरगें. 
डरकाळी, डरकी [ म० डरकगें] खरी वाप, 
वैल, इ० ची गजेना ( फोडणें, मारणे ). डू 
डरंगळ स्त्री० आमांदा किं० हगवण ह्यांस 
धुदद्दारानें वाहातो तो पातळ मळ ( लागणें ) 
किं० ती विक्ाते ; उ० कालपासून माझ्या लॅंक- 
राला डरंगळ लागली आहे, त्याला थोडीदवे अर्र 
देऊंकां ? री 
डरंगळणें ० क्रि» आमांशादि विकृतीसुळे 
कोणेकाच्या गुदद्वारे पातळ मळ गळत असणें * 
डरणें [सं० दर, हिं० डरना ] अ० क्र 
भययुक्त होणें; भिणे. २ कचरणें; मागे इटणें, _ , 
डरवणी , डराविणें पुढें डरावणी , ? ' डराविण 
पहा, 


4 


आडम... > 


श्र 


डरसा 


८०९७ 


डवरा 


डरसा पु० एकसारखे पचांपचां थुंकत राहाणे 
4 रागावलेले मांजर , कुतरें, मनुष्य, ३० नीं). 

डरा न० नर माकड. 

डरांव डरांव क्रि वि० वेडकांनीं कर्कश 
आवाजानें (ओरेडणें). 

डरावणी स्त्री० १९ बेडकांचे ओरडणें (फोडणे). 
२ कोणेकाच्या अंगावर मोठमोठ्याने ओरडून 
त्याला घातलेली धमकी किं० त्याच्यावर टाकलेले 
तोंड. 

डराविणें स० क्रि० कोणेकाला भीति घालणें 
'किं० भीते घालून माघार खावयास लावणें. 

डल्ला [ हिं ] पु० ९ गोटा, गोळा. २ 
कीटकांच्या उपद्रवानें पिठाचा किं० तांदुळाचा 
होतो तो गोटा किं० वळते ती ढेप.३पुरून ठेवि- 
लेले द्रव्य. ५ आयता मिळालेला कांहीं खाद्य 
पदाथ ( साधणे, सांपडणें ). & डल्ला देणें (किं० 
मारणें ) एकाद्याच्या द्रव्यावर हात मारणें; दुस- 
ऱ्याच्या द्रव्याचा अपहार करणें. 

डल्ली छ्री० घोड्याच्या खोगिराखालीं घाल- 
तात तो घुरणुसाचा तुकडा; घामोळे. 

डव पु० ९ सोलींव नारळाची शेंडी काहून 
टाकून त्या ठिकाणी भोंक पाडून आणि य्यांतून 
खोबरें खरवडून काहून करतात तें पात्र. २ नार- 
ळाच्या करवेंटीला लाकडाची मूठ बसवून जौ 
पळी करतात ती. ह कल 

डवक, डोक, डोख स्त्री? १ हाताची बोटे 
ताणून कांहीं पदार्थ घ्यावयासाठी करतात तो 
खळगा; पत्ता. २ ह्या पश्ञांत मावेल इतक काण- 
त्याही पदार्थांचे परिमाण; उ० मला डवकभर पाठ 
घाल. _ _ र या 
इंवकणे, डोकणे अ० क्रि० कोणेकाकडे डोळे 
चटारून पाहाणे. 

डवगा पु० जाडी बांबूची एक जात. 

डंवचणी [ म० डंवचणें ] स्त्री ० डंवचण्याची 
क्रिया. खाडी ' डंवचणें ? पहा. । 
डंवचणे स० क्रि १ टोचणे, ०ढा भाक 
वाडगें ( गळू ३० ना).२ (व्यवास्थत पदार्थ) अव्य- 
वस्यित करणें. ३ उपद्रविणे. ४ शांत 
होत आलेश्या माणताला कांद्दीं वर्ते काहून [खज- 
शे. ५ तूप, दहीं, इ० पदाथ बारदानांतून 


निष्काळजीपणानें काहून धेंऊन तो ढवळणें. ६ 
पक्ष्यादिकांनीं फलादिकांवर चोंची भारणें.७कोणे- 
काला चीड आणणारे भाषण करून त्याला कोपयिणे 
किं० चेतविणे. ८ ( वैर ) उद्दापित करणें. ९ 
कोणेकाला कांहों इशरत करून सावध करणें 
किं० जागृत करणें. 

डवडव, डवडवां क्रि० वि० धारा लागण्या. 
इतका ( घाम येगें किं० घाम सुटणें ). 

डवडवणें अ० क्रि १ धारा गळण्या इतके 
घामेजणें; उ० हा घोडा घधामानें डवडवतो आहे; 
उ० मी घामानें डवडवलों आहे. २ पानें, फुले, 
यांणा वृक्ष संपन्न झालेला असणें; वृक्षावर पानें 
आणणि फुलें ह्यांची समृद्धि असणे; उ० ही मोगरी 
फुलांनी डघडवली आहे; 3३० ह्या शेवंतीवर फुळें 
डवडवलीं आहेत. ३ मेघपटलानें सूर्य आच्छादित 
होऊन काळोख पडणें; उ० आभाळ मेघांनी डव- 
डवलें आहे; उ० आज सकाळपासून डवडवलें 
आहे ( भावकर्तेरि प्रयोग ). 

डवणा (-ना ) पु० नारळाच्या करवंटीला 
कें०आंब्याच्या कोयीला दांडा वसवून केलेली पळी , 

डवरणें अ० क्रि १ मेघांनी ( आक्राश ) 
व्याप्त होणें. २ ( पाऊपत ) पडण्याचा रंग दिसणे; 
उ० आज सकाळ पासून आभाळ डवरलें आहे; 
उ० पाऊस्त किंती डवरला आहे तरी ! ३ कपसें, 
पानें, फुळें, मोहोर, ₹०नीं धान्याची ताटे, झाडें, 
वेली, इ० समृद्ध होणें. ४ दागिन्यांनी सुशोभित 
झालेलें असणे; उ० ती नवरी मुलगी वल्नालं- 
कारांनी डवरलेही आम्ही पाहिली. ५ (पोट) 
वाढणे किं० फुगणे. ६ सह्ष्म दर्शनें निरेखिणें. 
७ चोरल्या नजरेनें पाहाणें ( चोर, हेर इ०नीं ). 

डवरणें स० क्रि०(डोक्यावरून ओझें) उतरणें. 

डवरणें न० हमालांना ओझी उतरण्यासाठी 
रस्त्याच्या कडेला वांधलेला असतो तो ओटा किं० 
चार खांबावर बसविलेली असते ती फळी; ह्या अथी 
(दरवणें ! असाही शब्द आहे. 

डवरा पु०१पाण्याचें टांकें.२ नदीच्या कोरड्या 
वाळवंटांत स्वच्छ पाण्यासाठी खणलेला खळगा . 
३शेताचे धान्य झोडपणें झाल्यावर आणि तं मापा- 
वयाच्या अगोदर शेतकरी लोक मांसाची मेजवानी 


डवरा 


८०८ डाक 


कानन 


करतात ता (करणे).'बहुरा,! 'डाहोरा? अशी ह्या 


अशथ्री अन्य रूपही आहेत. 

डवरा वि० 2 आकाद्यांत दाट गोळा झालेर 
( ढग ), २ फुगून ढब्व झालेले (पोट), २ रटाटून 
फुगलेले (गट्ट ० ). 

डवरा, डऊर, डार, ढहूर [ सं० डमरु ]पु० 
वाळूच्या धब्याळासारब॑ एक चमंवाध, & डवरा 
( -ऱर्‍य़ा,--री ) गोसावी पु० गोंधळ 
घाळून पाट भरणाऱ्या गोसाव्यांची जात किं० 
त्या जाताचा इसम, हे गोसावी मैरांवाचे म्हणजे 
जञोतिवाचे भक्त असतात. 

डवला पु० नारळाच्या करवर्टाला लाकडाची 
मूठ वसवून केलेली पळी; ओळक. 


डवला [ म० डोल ] पु प्रतिष्ठितपणाचा । 
। स्थापिळळे वर्चस्व; जिंक 


आव ९ मिरविणें ). 

डवल्ी स्त्री नारळाची करवेर्टा किं० 
आंब्याची काय ह्यांना लाकडाचा दांडा वसवून 
केलेली पळी 

डव्हळणें पुढें “ ढवळणें ? पहा, 

डंदा [ सं० दंश ] पु० ? साप, विच, 
गांवाल माशी, इ० नां केलेला दंश कें० मारलेली 
नांगी ( करणें, मारणें ). २ मनांत युप्त ठोवलला 
भकत [क &प ( राखणे, ठेवणें, धरणें ) 

डसकर, डसका, डसरा [ म० डसगे; लं० 
ददा ] चि० चावण्याची खोडी असलेला ( घोडा 
छुत्रा, ३० ) 

डसण [ सं० दक्ष ] स० ॥क्रि० १ दुसऱ्या 


पदाथाला कें० प्राण्याला चावणें [८ दंत करणे 
२ कांहीं र्थांला बिलगन कं चिकट्टून 
राहाणे. 


डप्ाडुकर, डसाडोकर स्त्री शिमग्याच्या 
उत्सवांत त्राचे हिडिस्स घेतात तें सोंग 
डखाण, ढसाण क्रि वि० अत्यन्त (आंत्रट) 
हा शब्द “ आंबट ? च्या पुढें येता. उ० हें ताक 
( के० दही ) आंबटढसाण आहे 
डड पु० युराख्यांचां मुलें खेळतांना घसा 
दावून काढतात तो आवाज ( घालणें ) 
ल म ८ १ नदीच्या कोरड्या वाळवंटांत 
पाण्याची संती १ पिके कान द मायावी 
तल्यानंतर शेत- 


कर्री करतात ती मेजवानी. मागे “डवरा' पहा 
डहू पु० नारळांताल खोवर॑ खरवडून काढून 


, टाकून त्याचें केलेलें पात्र. 


डहूर [ ल८ डमरु ] पु० वाळूच्या घडयाळा- 
सारख एक चमंवाद्य, [के० त्या आकाराची कांही 
वस्तु. ( पार्णी ). 
डहूळ वि०० ढवळल्यामुळें चिखलट झालेलें 
डळमळणे अ० क्रि १ आधारावर नीट न 


! बसल्यामुळे ( पदार्थ ) हालत असणें. २ (निश्चित 
: गोट)अनिश्चित होणें; (संभवनीय गोष्ट) असंभवर्नाय 


होणें; (अपोक्षेत फळ) प्राप्त न होणें; उ० त्याची 
मामलत डळमळली., २(चिंतलेळली योजना) त्याज्य 
ोणें किं० ठरणें 

डाई पु०, स्री १ खेळांत मिळव्लिळे किं० 
1 डाव. २ फाशांनीं 
पडळळ दान, २ खळांत फासे टाकण्याची पाळी 
( एका पक्षाकडे आलेली ), ४ द्वेष; आकस. & 
डाक चि पोटांत दंश धरणारा; घुनशी 

डाऊ पु० 2 ल्य़ाच्या समारंभांत वधन [० 
वराने ल्पाविळली सुपारी,-जी वरानें [क० वधूने 
शाधून काढावयाची असते, २ एक प्रकारचा 
तांबडा रंग, 

डाक,डांख[ हिं० ]पु० ८मखर इस शोभार्थ 
लावतात जे कथील इ०्चे चकचकीत तुकडे ते प्रत्येक 
२[हेरा ३० अंगठोत वसावितांना त्याच्या खालीं धाल- 
तात ता चांदीचा पत्रा ,-हिरा इ०चें तेज उठून दित- 
ण्यासाठां, २काचेखालों असाच जो चांदीचा तुकर्डा 
वसावेतात तो, -खऱ्या हिऱ्याचा देखावा दिसावा 
म्हणून, ४ धातूच्या भांड्याचे भाग एकात एक 
जाडण्यासाठो सांध्याचे जागी पितळ इ०आणि कांही 
कार ह्यांचा रांधा लावतात तो.कस्तर.8डाकपती/ 
टांखपट्टी स्त्री ० सुवर्णीदिकांचे अलंकार सांधावया- 
साठा डाकाचा केलेला असतो तो पत्रा.डाकलरा, 
डांखलग, डांखालि वि० १ ज्याचे वेगवेगळे भाग 

ग लावून सांधलेले आहेत असें (पात्र, दागिना? 
इ० ). २ दुसऱ्या जाताशीं संबंध झाल्यामुळें किं? 
काहा बदकमांमुळे ज्यांची बेआवरू झाली आ 
असा ( माणूस, कुटुंब, इ० ), २३ शरोराला कांही 
राग होऊन तो पुरतां बरा न झाल्यामुळें अधू 
झालेला ( मनुध्य, गात्र इ० ), 


डाक 


८०९ 


डागडुजी 


ला पताचननट्दव् ब्लला 


डाक [ हिं० ] स्री० ९ पत्रादिकांची नेआण 
करण्यासाठीं जी व्यवस्या केलेली असते ती. २ 
अशा व्यवस्थेने आलेलें [किं पाठवावयाचे पत्र 
३०. २ खापराच्या आकारविशेषाच्या भांड्यावर 
कातडें ताणून वसवून करतात तें चर्मवाद्य; गोंधळ 
६० प्रसंगौ हें वाजवितात. ४ मृत मनुष्याचे भूत 


वन क 


कॉोणेंकाच्या अंगांत आणण्याचा शट्टादकांत 
रूढ आहे अता एक विधि. डाकचाका 


स््ी० पत्रादिकांची नेआण करणारी माणसें, 
घोडी, इ० ज्या ठिकाणीं वदलण्यांत येतात 
तें ठिकाण, 

डाकोडाक [ म० डाक ] फक्रि८ वि० मार्गा- 
मध्यें न थांबता ( निरोप ्के०, पत्रें पोचविणे 
र्कि० आणणें ; 

डाकणे स० क्रि? डाक किं० कस्तर लावून 
( घातूच्या भांड्याचे भाग ) साधणें [क० चिक- 
टावगें किं० जोडणें.. 

डाकणें अ० क्रि० डाग पडून विशोभित होणें 
( अंगाची तवचा, फोड, इ० ). 

डाकवचा (--ता ) पु० खाला डाकोचा ? 
पहा, 

डाका [ हिं० डंका ] पु० १ मोठा नगारा. 
२मनुष्य मेल्यावर त्याच्या वाराव्या दिवशीं त्याचा 
आत्मा बोलाविण्याचा शूद्ठांतील विधि ( घालणें ). 

डाकिनी, डांकीण, डाकिणी, डांखीण [लं ० 
डाकिनी ] खी० स्रीपिशाच. मागें “ डंखीण ? 
पहा, 
डाकीळ [ म? डाक ] वि० डाक रकिं० 
कस्तर लावून सांवलेलें ( भांडे, दागिना, इ० ). 
& डाकील भांडें न? ज्याची आत्ररू खराव 
झाली आहे [किं खराव ठरली आहे असें 
(माणूस ). श् ह 

डाकुता, डाकोता, डाकोंचा, डाकुलता 

हि" डकूतिया ] पु०भा[कीत उपासाचे दिवस ३० 


हांगणार्‍या शुद्रांची जात किं०त्या जातींचा इसम, 


डाकू पु० १ फक वेल, २ एक मत्स्य. | 

डांख, डांखपट्टी, डांखलग, डांखाल तर 
:डाक'पु० मध्यें पहा. विका 

डांखळणें अ० क्रि? १ आज्राइ वृक्षांनी | 
पर्ण गळून पडण्याच्या देस येणें, २ कुजल्यासुळ 


डागांनी युक्त होणें ( फळांनी ). २ (दृक्षानें) 
जीर्ण होऊं लागणें. ४ डाक लागलेल्या स्थितींत. 
अक्षणें ( भांडे, दागिना, इ० नां ). ५ हिणकस 
धातुनें मिश्र झालेलें असणें ( सोने, चांदी,इ० नौ). 

डाखळणें अ० क्रि? आंत्रा, काजू, इ० चा. 
चीक घशाला लागल्या कारणानें धशानें रिव- 
रिवत असणें. वि 
. डाखळणें [म० डांब ] स० क्रि १९ डाक. 
लावून सांधणें. २ हिणकस धातूचा डाग लागलेला 
अक्षणें( साने ३०ना ). 

डाखळ, डाखळा वि० चिकाळ [० चिकानें 
लडवडलेला ( आंबा ; काजू, ३०). 

डाखीण [ सं० दाक्षन्दक्षिण दिशा ] स्त्री० 
दक्षिण दिशेकडील वारा. 

डाग, डागिना पु०१(पदाथी च्या परिगणनांत) 
एक वस्तु; एक नग; एक जिन्नस.रशेताची मर्यादा 
दाखविणारें झाड, थोंडा ,इ० . 

डाग [ फाळ ] पुळे शाई, तेल, इ० चा. 
वस््ञादिकांवर पडलेला ठिपका. २ (आवरूला लाग- 
लेला ) कलंक.२ तापविलेल्या लोखंडानें शरीराची 
त्वचा भाजण्याची क्रिया ( देणें ). &एकाद्याच्या' 
कपाळीं डाग लागणें त्याची वदनामी होणें, 

डांग स्त्री० १९ केळीचे संबंध पान. २ एक 
प्रकारचे गवत. २ कोष्टयाची फणी भरावयाच्या 
उपयोगाचा आधार.४ पानवेलीचा मळ्यांतील चार 
वाफ्यांचा एक चौक. 

डांग [ हिं० डागूऱ्‌डोंगराचें शिखर ] पु०, 
न० १ सह्याद्रीच्या रांगेच्या पूर्वेकडचा वलाठोचा! 
पट्टा ,-नाशीकच्या आसपासचा, साताऱ्याच्या 
आततपासच्या अशा पट्ट्याला ' मावळ > म्हणतात. 

डांग स््री० १ चालगार्‍याच्या दोन पावलांमधील 
अंतर. २चाल्गाऱ्यांने पहिल्या पावला नंतर टाकलेलं 
दुसरें पाऊल. ह्या दोन्दी अथी “टांग? असाही शब्द 
आहे. वा ह 

डांग , डाग पु०, स्थरा० डागराचा चचढणाचचा 
प्रदेश. खी० वृक्षांनी व्यापिलेला दरांतील प्रदेश . 

डांग वि० दांडगा, उडट, 

डागडुजी (-गी ) [ फा० दागदूजी ] स्त्री० 
बांधकामात कोठें मोडतोड ,कूटतूट ;₹० झालेली असते 
तिची दुरस्ती. 


डागटडटूग 


स डड 

डागहूग (-क) सा १ वर ' डागडुर्जा ? 
पहा, २ कांहीं गोष्ट करावी [० न करावी अद्दा 
वावरतात जी मनाची स्थिति ती साशंक वदात्त 
कचर ( करणें ); उ० रामभाऊच्या भेटीला जावे 
क| न जावे म्हणून माझा जाव डागडइग करतो 
आहे 

डागण न० वर* डांग ? सु८, न० पहा 

डागणा [ म० डागणें ] स्त्री० लाल तापावे- 
छ्श्या लाखंडानं त्वचा भाजण्याची क्रिया 

डायण [म० डाग] स० क्रि £लाल तापवि- 
झछल्या लोळेडाने ( शरीराची त्वचा के पदा- 


वाचा पृष्टभाग ) भाजणें. २ वेदूक, तोफ, ३०तृन | 


लक्ष्यावर गांळा फेकणे कठ तां गोळा लक्ष्यावर 
पांचेल अद्रा प्रकारे बंदक ताफ, इ० स्थापण, २३ 
केणेकाच्या मर्मास झेंबिेल असें भाषण करगे, ४ 
कोणेकाची वदनामी करणें 
डागर न०उडीद इ०च्या पिठांत मीठ, तिखट 
इ० वाळून तांडालावरणे करतात तें. ल्ली० काळ्या 
आपल्याचा वेळ, न० काळा भोपळा 
डांगशा स्त्रा० झाडाची लहान फांदी 
डांगळ पु सांवर हा पद्यु 
डागळणे [ म० डाग ] अ० क्रि? 2 सड- 
याचा [क्रपा सुळ झाल्यामुळें फळाच्या त्वचेवर 
डाग उ.पन्न होणें. २ आजारामुळे फिके पडणें ३ 
आझ्लयांग आधेक झाल्यामुळें पोळी, भाकरी 9 इ? 
वर जळल्याचे डाग उत्पन्न होणें 
ड(गळां स्त्रा० १ झाडाची लहान फांद र 
हातात धरण्याची वाकड्या मुठीची कोठी 
डाराण न० डांग ? स्रीन्मध्यें अर्थ २ पद्दा 
डारेणा (-ना ) पु० २९ अंगावर ल्यावयाच 
सोनें, चांदी, मोती, ० च भूषण. २ गणाव- 
याच्या पदार्थातील एक एक वस्तु, नग 
डागा पु० जकातीच्या नाक्यावरील वतनदार 
अधिकारी च्याकडे बहुधा वेळ मोजण्याचें काम 
असतें. 
डागील, डागेल 


चळे. 


छा; ज्यावर 


८१० 


डाझणे 


डागारा पु० कांहीं गोष्ट जाहीर करण्यासाठीं 
रत्यांत कांहों वाद्यादिकांचा आवाज करून ती 
गिण(पिरणे ,वाजारवणे).& डांगोरी , किं०डांगोरी 
एकादशी स्त्री ० ज्येष्ठ महिन्याच्या कृष्ण पक्षांतील 
शी .टीप-श्रीविष्णूच्या प्रसादनार्थ ही एकादशी 
लाकांना पाळावी म्हणून डांगोरा पिटविण्यांत 
येत असे. 
डागोळ (-ळी ) स्त्री० खार्‍या पाण्यांतील 
एक मस्त्याविशेष . 
डांग्या पु ०पतकयाच्या द्याताखालचा जकातीच्या 
कामाकडचा कारकून 
डांग्या [म० डांग] वांवूच्या मुळाचा आकडी- 
दार खंड. [वे० जाराचा ( खोकला ); हा वरा 
हाण्यासाठां वांवूच्या मुळाचा आंकर्डादार खंड 
याजण्याची वहिवाट आहे 
डाच, डाल [सं० दंश ] पु० £ दंश; चावा 
श झालेला त्वचेचा भाग, ३ एक क्षुद्र कौट 
डचण [सं० दंश] भअ० क्रि » तेलकट रकिं० 
तिवट पदार्थ फार खाल्याने किं ०पित्तादि विठ्रती- 
सुळ धशांत जी भाजल्यासारवी व्यथा होते त्या 
व्यथन ( घसा ) पीडित होणे किं० ( तो पदार्थ ) 
वशाल व्यथाकर होणें; ७० दुपारची आन्टी 
माझ्या धशाश अझून डाचते आहे; उ० दुपारी 
मो फार भजी खालो त्यामुळें माझा घसा डाचत 
आहे.२आपण केलेली कांहों भलती गोष्ट क्रिं०् दुस- 
यान आपली केलेही कांहों हानि किं० बोललेले 
कडु भाषण यांनीं मनाला पीडा देणें. उ० त्यानें 
महा चार म्हटलें तो शब्द मला डाचत आहे 
“डाचणे*चा भावकतीारे प्रयोगही होतो; उ०माझ्य़ा 
धशा्शी अझून डाचतें आहे 
डाचर वि० १ खूप लठ्ठ; अवाढव्य( प्राणी ) 
२ फार वाहून उपद्रवकारक झालेलें ( गवत,रान) 
डाचाड, डांचाळ वि० अति विस्तत र्कि० 
वशाल ( घर, पटांगण , इ० ). याच्या उलट 
“आटोपशोरः _. 
डाजण अ० क्रि० १ ऊम्यानें व्यथित होणें.२ 
वर “डाचणें* 
डाझणे, डाझळणें अ० क्रि १ झाडावरून 
फळ पडून आपटल्यामुळें तें नंतर कांहीं भागी 
पिकगें किं० मऊ होणें आणि कांहीं भागीं अपक्व 


डांडोरा ८११ 


डालन 


बळ नू ू ू न्ना-----_>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 


आणि टणक राहाणें किं०होगें. २ गळू किं०उठाणू 
चोळवटलें गेल्या कारणानें ते॑ न पिकतां 2णक 
होऊन राहाणे. 

डांडोरा पु०१ केळीचा स्तंव किं वुंधा.रेडोलवें 
इ० वाय वाजवून सवे लोकांना कांडी गोष्टीची 
माहिती करून देणें ( पिटणें ). ह्या दुसऱ्या अर्थी 
<डांगोरा,' “डांडोरा,ढांढेरा , 'असेंही पयोयशब्द 
आहेत. 

डाफरणें अ० क्रि० १ मनुष्य, कुत्रा, वाध, 
इ० चवताळून ओरडणें. २ चरफडून कोणेकाला 
रागें भरणे. ' डांभरणें,  ' डांभारणे ? हेही 
ह्याच अर्थाचे शब्द आहेत. 

डांबणें खालीं * डांभणें ? पहा, 

डांबर [ म० डाभा ] न० ९ पायांत रुतलेला 
कांटा ( रागांत र्किं० वेदनेच्या भावगांत ). २ 
लाकूड कुजूं किं० सडू नये किं० किड्यांनी 
पोखर नये म्हणून किं० लोखंड गजू नये म्हणून 
त्यांना फासतात तो काळा पातळ पदार्थ; हा 
वृक्षावेशेषाच्या चिकापासून करतात आणि त्याला 
आरी दुगंधी येते 

डांबरट वि ० निलंज्ज; वात्रट; ।नेंगरधट्ट 

डांबरणं, डामरणें, डांबारणे, डांभारण अ० 
क्रि> ९ वातादि विकृतीने (पोट)जड आणि टणक 
होगे, २ ( गळूं ) फुगून टणक होणे, २ मेथाने 
भूतलावर अंधेरी पाडणें; उ० आज सकाळपासून 
ढग डांबरले आहत 

डांबारा पु० खाला ' डांभारा ? पहा 

डाँभणें स० १गाय ,म्हैत ,इ०ना पुस्याशी क० 
झाडाशी घट्ट बांधून ठवणे, २ गाय, म्हेत्, इ०ना 
बांधण्यासाठी जमीनीत ( घुटा ) पुरण, ३ एकाद्या 
माणसाला एकाद्या कामी जुपणे कॅ आडकावून 
ठेवणें; उ० मी राम्याला अमरकोशाचे पांच हॉक 
पाठ करावयाला डांभून वसषावेळ आहे. ४ बंदूक 
किं० तोफ यांचा गोळा शत्रूवर [० वाशुष्ट 
लक्ष्यावर जाऊन पडेल अशा प्रकार ती स्थापिणे 
ह्या सर्व अथी ' डांबण ' अलेही ।कियापद आहे 
& वाघ डांभणं त्याणे मारून अवेवट लाह 
जनावर तो पुन्हा तें खावयात आला असता त्याला 
बंदकीचा गोळी लागेल अशी व्यवस्था करून ठवण 

डांभा पु० १ पशु ज्याला वाधतात ता घुटा. 


२ कुंपण किं० वई करण्यासाठ पुरतात ते सोटे 
प्रत्येक. २ जून झालेला माठाचा देठ. ४ नित्रर 
झालेली शेवग्याची शेंग. ४ दुवळेक्याची काठो. 
६ शाखारहित झालेल्या झाडाचा वुंबा . ७ चांगला 
पिकलेडा शेताचा भाग. ह्या अयीं 'डांभा डचका? 
हाही शब्द आहे. री 

डांभारणे [ म० डांभा ] स० क्रि १( गाय, 
म्हैत, ३०ना)छुंट्याला वांधणे किं०जखडून बांधणें. 
२ तापलेले कोल इ० कांहों पेय पदार्थात घालून 
विझविगें ( त्या पेथांत कांहों विशेष युण यावया- 
साठों). 

डांभारा ,डांबारा पु० १ गळूं, पोट, ३० फुगून 
त्यांचे ठायीं उत्पन्न झालेला टणकपणा , सूज, किं० 
फुगवटा,( धरगें ).२ आकाशांत (मेवांचा) जमाव. 

डांभीक [ स० दांभिक ] वि० १ कपटी; 
ढोंगो.२ग विष्ट. ी 

डामडोल, डामःडोळ पु० १ कोगेकाचा 
नोकर चाकर, घोडों, वेल, इ० जो तरंजाम 
अस्ततो तो. र्थाटमाट;सुंदर दिमावयाजोगे वत्नालं- 
कारादिकांचे अंगावर यथास्थानो धारण, 

डामर न० वर 'डांबर? पहा. 

डामरणा, डामग! पु० भाताची एक जात. 

डामरणे अ० क्रि० वर ' डांवरणें *डांभारणें? 
पहा. 

डामाइहूक, डामडूक, डामाहूळ स््री० १ 
मोठा कलकलाट किं० आरडा आरडा .२वेड; दंगा. 
३ अंदाधुंदीची स्थिति, वि अव्यव[स्थत 

डामारणें, डामारा वर 'डांभारणे,' डांभारा? 
पहा, 

डाल स्त्नी,न ०तांवूची पसरट पार्टी;जांत मोठ्या 
मोठ्या चौकोनी खिडक्या आहेत असा बांबूच्या प- 
टयांचा मोठ्या हारा ,-नारळ ,गवत ,इ०भरण्याच्या 
उपयोगाचा .पु० अंगारखा इ०च्या कडांना ॥शव- 
तात तो संजाप 

डालग न० मोठा टापला 

डालणे स० क्रि १ टॉपला पाल्या घालून 
अन्नादि झाकणे, २ कोणेकाला दटावून चूप बसा- 
वयास लावणें. २ रास [के० ढौग करण, ४ फक्कून 
देणे; टाकून दण. 

डालन, डालान न०९ उसाचा रतत काढा- 


डाली ८१२ डावलणें 
वयाच्या चरकाच्या नवरानवरींचे माथे ज्या  ळाच्या करवंटोला मूठ वसवून केलेली पळी किं० 


फर्ळांत फिरतात ती, न०, स्त्री मांदण कें० 
नांद ह्यांच्यावर ज्ञांकण घालावयाचे मोठें 
शिपतर. न०, स्त्री मोठी डाल म्हणजे वांवूचा 
हारा,-भूस इ० भरावयाचा. न० मोठी दुरडी 
( वांवूची घट्ट विणीची पार्टा). न० शेतकरी 
लोकांनीं जररांच्या वेळां कामासाठी एकमेकांना 
बेळ,माणसें,इ८ देण्याची चाल. 

डाली स्त्री” 2 कोणेकावर सरशी मिळविण्या- 
साठीं केलेला सामना ( बांधणें ); उ० गरांवानें 
समर्थांशीं डाली वांधणें हा मूर्खपणा होय. २ पत्रा- 
वळीच्या पानांची वांघून करतात ती ताटी, ३ 
खांद्यावर आडवी काठी ठेवून तिच्या 
टोकांना दोर्‍्यांच्या दषिकाळ्यांत धालळून वाहून 
न्यावयाच्या ज्या दोन पाट्या त्या प्रत्येक, ४ पस- 
रट पार्टी [क्रं शिपतर. & डालीबंद पु प्राते- 
स्परवीं. री 

डाळे न? २ वे, घोडे, इ० घ्या पार्ठावर 
दोन वाजूस ज्या दोन टोपल्या मारता, गोवऱ्या, 
ह० वाहून न्यावयापताठां घातलेल्या असतात 
त्यांची जोडी; ही रचना माकणीच्या रचने- 
सारखी असते. २ शेतकरी लोकांची एकमेकांना 
वेळ, माणसें, इ० जरूरींच्या वेळीं देण्याची पद्धति . 

डाव पु ० सोंगट्या, वुद्धिवळें, इ० जे खेळ ते 
प्रत्येक ( खेळणे ). २ खेळांत फांसे, कवड्या, इ० 
टाकणें कि० टाकून पडतें तें दान. ३ क्रमानें रकिं० 
घेळाच्या शातीप्रमाणें खेळण्याची आलेली पाळी. 
४ कोणय़ाही कामाला योग्य समय, ७५ सद्दीचा 
जोर; वैभवाचा काळ, ६ गंजिफा, पत्ते, इ० 
खेळांत एका पक्षाकडे गेलेली पार्ने समुच्चयानें. ७ 
खेळांत कवड्या [किं०फासे टाकावयाल| जम्तीनीवर 
जें क्षेत्र आखून घेतलेले असतें तें; उ० तुझी कवडी 
ड[वावाहेर गेली. ८ दुसर्‍याविषयीं मनांत युप्त- 
पण धरून ठेविलेल वेर; उ० दुदैवा ् तं डाव साध- 
लास. ९ कांहीं कार्य हाण्याला किं० करावयाला 
अनुकूल अशीं पारास्थाते; उ० 


शीं पा रामभाऊ 
ता गी येइल तेव्हां मी आजचे उट्ट 
हून घेईन. १० कांहीं हेतु साध्य क रं 

च्् टी । ण । 
क तु साध्य करण्यासाठीं 


किं० योजून ठेविलेली याई | 
र्न 1 थाक्त, ११ कवड्या 


३० नीं खेळता रची 
! खळतांना आंखून घतलेला पट , स्रा० नार- | 


दोन । 


केळेळे ओघराळे, पु० १ एक प्रकारची होडी. २ 
लाल तापलेल्या लोखंडानें दिलेला डाग, & फासा 
पडेल तो डाव, राजा बोलेल तों न्याव ( म्ह० 
न्याय ) फासे टाकन आपणांला पडलेले दान 
आपल्या इच्छेच्या ॥के० सोयीच्या उलट असलें 
तरी तें पथकरावें लागतें, तसेंच राजानें द्लिला 
निकाल सऱ्याच्या कँ० प्रजाहिताच्या उलट 
असला तरी तो नाइलाज म्हणून पथव,रावा लागतो . 
पान्नांत (किं० हांडींत) असले तर डावेंत येईल 
मूळांतच कांडी नसलें तर प्रयत्नाने तरी तें कसे साध्य 
होणार ? ज्याला स्मरणदाक्ति नाहो त्याला घोकून 
कसें पाठ होणार ? डाव असतां हात भाज़न 
घेऊं नये सुरक्षित आणि सरळ मागांनें काम 
होत असतां धोक्याचा किं० वांकडा मार्ग अवलंबूं 
नये. ढाव गेला तरी क्रि० वि० १ किमानपक्षा; 
निदान. २ प्रतिक्ूळ परिस्थिति असतांनाही. पुका- 
द्यावर डाव लाग होणें तो हरणे; किं० पराभूत 
होगे, एकाद्याच्या डावी पेटणें त्याच्यावर कु& 
होणें. डावपेच पु०अ० न० ? कुस्तीं्ताल प्रतिप- 
द्वयांना पाडय्याच्या युक्‍त्या.२कोणतेंही कार्य घडवून 
आणण्यास्ताठीं योजलेल्या युवत्या किं० हिकमती. 
डांब पु० मेलेल्या शद्राचें उत्त पिशाच. 
डावके पु युप्तपणें राखून ठेविलेला धनसंचय 
डालखुरा, डावखोरा [ म० डावा ] वि 
१ ज्याचा डावा हात उजव्या हातापेक्षां विवा 
कुशल आहे असा(मनुष्य),२ घोटाळयाचा (हिरीव 
व्यवहार, जमाखर्च ). 
डावघाव पु ९ सोर्यांचा समय किं० परि” 
स्थिति. २ युक्त्या; व्यूह. मागें ' धावडाव ? पडा" 
डावरणें स० क्रि? १ कोणेकाला धमकी भर? 
त्याला दरडावणें, २ कोणेकाला झिडकारणें. | 
डावरा 'वि० १ ज्याच्या उजव्या हातापेक्षा' 
डाव्या हातांत अधिक शक्ति किं० काँशल्य आहे 
असा. २ ज्या गोमदिष्यादि पक्षूंची दोन्ही रिश 


! सारख्या वळणाची ऑकिं० बांकाचीं नाहींत असा 


(पशु) [के० असें विरूप (शिंग), 
डावलणें,डावळणें [ म० डावा ] स ० क्र? 
१ विक्कारपूवेक परित्यागणें [किं० दूर लोटणे, 


डावली 


८१२ 


डाळी 


अवासांत एकादे गांव डाव्या वाजूस राहील अशा 
रीतीनें प्रवास करणें. ३ कांहीं काम दुसऱ्यावर 
लोटणें किं० कोलणें. ४ अनुकूल परिस्थितीचा 
कायदा न करून घेतां ती व्यर्थ दवडणें. 

डावली [ म० डावन्च्पळी ] स्त्री० मांजराचा 
पुढच्या पायाचा पंजा. 

डावा वि० पूर्वेकडे तोंड केलें असतां उत्तरे- 
कडचा( डोळा, कान, हात, इ०); उजवा याच्या 
विपरीत. & उंजंवी घालणें उजवी भाजू देवाकड 


राहील अशा रीतीनें त्याच्या भोवती प्रद- 
क्षिणा करणें. देवाने डावी देणें देवाला 


प्रश्न विचारणाऱ्यानें * हे देवा, डाव्या बाजूकडचें 
कूळ इ० पाडवून अमुक सुचीव ? असें सांगितलें 
असतें त्याला अनुसरून देवाने डावीकडचें फूल ३० 
वाडाविगें. त्याच तरणीनें “ उजवी देणें * चा अर्थ 
पावा, डावी उजवी देणें (सांगण किं०बोलणें) 
कोगेकाची विनेति अमान्य करणें. त्या ग्रहस्थानें 
तुम्हांला डावी दिली कीं उजवी दिल्ली ? त्यानें 
तुमची विनंति मान्य केली कॉ अमान्य केली ?डावें 
उजवे न० लाडी; भामटेगिरी . 

डावू मागें ' डाऊ ! पहा. 

डास [ सं० दंश ] पु० १ एक प्रकारचा उड- 
गारा क्ुद्र प्राणी; हा चावला अत्ततां आग होते 
आणि तेथें गांध उठते. रया प्राण्याने केलेला दंश , 
र्कि० ही दंशाची नागा. 

डांस (-सा-) ळण [ सं० दंश ] स०क्रे2 
कुमिकाटांनी चावगें किं० कुरतडणें, 

डाह [ सं० दांह ] पु० आग ( रागानें मनाची 
[कें०अझि, ऊन्ह,३०नों शरीराची ). 

डाहण न० घाण पाणी, वि 

डाहणी स्त्री डाग द्यावयाची लोखंडाची 
सळई; पदार्थांचा पृष्ठभाग भाजावयाची लोखंडाची 
सळई जर ह री क़ 

डाहण्या वि० १ अत्यंत आंबट ( फळ, ताक, 
इ० ). २ ठिपकेदार ( साप, चित्ता, ३०). 

डाहळ पु० झाडाच्या तोडलेल्या काटय्या 
कुटकया. _ 

डाहळा पु० १ हरभऱ्याचे झाड. २ वाटागा, 
लांख, इ० चें झाड. २ झाडाची पर्णयुक्त फांदी. 

डाहळी सख्थी० झाडाची सर्पण फांदी. & 'बरा- 


याला नाहीं डाहाळी आणि बसायाला नाहीं 
सावली अश्शी स्थिति १ जिला वाप नाहो अशा 
विधवेची दशा. २ अत्यंत विपन्न स्थिति. 

डाहूळ न० पाण्याचे डवकें. 

डाहो [ सं० दाह ] पु० अंगाची होते ती 
आग ( रागाने , तिखट खाल्याने, ऊभ्म्याने). 

डाहोरा पु०नदीच्या कोरडया वाळवंटांत स्वच्छ 
पाण्यासाठां खणलेळा खळगा. 

डाळ [ खं० दालि ] स्व्री० हरभरा, पावटा, 
इ० हिदळ धान्याच्या एका दाण्यांतील जां दोन 
भर्धुके अस्ततात तां प्रत्येक. २ पापड, फेण्या, ३० 
एकावर एक ठेविल्यानें होते ती रात. 8 एका- 
द्याची डाळ शिजूं न देणं त्याला हावे आहे तें 
त्याला न मिळूं देगे;र्‍ययाला थार [के०आश्रय न देणें. 

डाळणें स० क्रि2 १ ( पदार्थ ) रास करून 
ठेवणें. २ ताट, टोपली, इ० नों ( पदाथ विठोष ) 
झांकणें. २ जुळविणें, जोडगें, सांधणें; उ० सतरा 
तुकडे एके ठिकाणीं डाळावे तेव्हां अंगरखा होतो. 
४ कोणेकाला स्थळविशेषीं आडकावून ठेवणे; 
उ० या द्वाड पोराला शाळेंत डाळला पाहिजे. 

डाळप [ म० डाळगें ] ने० राशीच्या ल्याने 
जे ठावेले ते. 

डाळा पु० रास; चळथ; ढोंग, & एकाद्या 
कार्याचा डाळा डाळणें त्याची साधन सासुया 
गोळा करून तें सिद्ध करण्याच्या अवस्थेत्त किं० 
सुरू करण्याच्या स्थितीस आणून ठेवणें. 

डाळिंब [ सं० दाढिम, दालिम, दाढिंब ] 
ह्ली० एक फळझाड. न० त्याचें फळ. & डाळिंबी 
वि० ९ डाळिंबाच्या रंगाचें (चीट इ०). २ 
डाळिंत्राच्या दाण्यांसारखे ठिपके ज्यावर आहेत 
असें ( वल्न ). 

डाळेंबी [ सं० दालिच्डाळ ] स्त्री” १द्रिदळ 
घान्याच्या दाण्याचे एक अर्धुंक. २मसूर, तूर, ३० 
डाळींचा दाणा. ३ वालाच्या विरड्या काढतात 
त्या प्रत्येकी. ४ मुलें अंगावर जोरानें बोट घासून 
तांत्रढा ठिपका उत्पन्न करतात तो ( करणें, 
दाखविणे ). 

डाळी स्त्री ० १ बांबूच्या पातींची चटड;तट्ट्॒या; 
ब्रोऱ्या, २ शिंदी, माड, ३० च्या पातोंची चटई. 


३ बांवूच्या पातींचा पसरट चौकोनी टोपला [क० 
हारा 

डाळे न० ९ बांवूच्या पातींचा पसरट आणि 
मोठ्या मोठ्या चौकटी असलेला हारा, २ हरभरा 
० द्विदळ धान्य भाजून त्यांचीं साले काहून टाकू 
ज्या डाळेंव्या करतात त्या ममु्चयान 

डिंक पु० कागद रके? वल्म ४० ना कागद 
किं० वलन ३० चिकटावण्यासाठॉ जो पदाथ धंतात 
तो; वाभूळ ३० झाडांच्या खोडावर धरता ता 
चीक; गोंद. & ]डॅकट व2 चिकट 
डिकदाणी स्थी० तयार डक ठेवावयाचे वार- 
दान.डिकवडा पु० डॉक, खारका, खसखस, ३० 


णांना पौषिक खाद्य म्हणून देतात. [डकाळ, 
डेकेरा (वि० ज्याला चाक फार असा ( फणस , 
आंबा, इ० ) 

डिककश्ी, टिकली स्त्री झाडाच्या फाडाच 
कोंवळें अग्न; कोंवळ्या पानांनी युक्त अल फाड! 
टीक 

डिका ८-के-)माळी, डिंका (-के-) माला 
स्ञी० बुंद, एकवोकी, ३० झाडांच्या वगोतील एक 
झाड किं० त्याचा चाक, हा चाक उदग्र वासाचा 
अस्ततो 

डिखळ, डिखूळ न०, डिखळी, डिखोळी 
स्री २ मातांचा ओंब्रड धोबड खंड, २ भाताचा 
ल्या: एकॅमकांस चिटकटलेल्या शितांचा गाळा, 
कोणत्याही पदार्थांचा ओवड धोबड खंड, ४ आंब- 
रस, दी, इ०चा इतर भाांवश्षा धिक घटू 
असलेला भाग, 

डिंग पु०धान्यादिकांची रास 

डिगडिग अव्प्रय लहान मुलांना चालावयाला 
शिकवितात तेंव्हा हा शब्द उच्चारून त्यांना पावलं 
टाकावयाला उत्तेजन देतात. 

डेंगर, डिंगरू पु०, न० मूल; लकरूं. 

डिंगरी स्थी० मुळ्याच्या झाडाची शेंग, 

डिंगचडा , डिगोडा वर * डीक ? मध्यें 'डिक- 
वडा " पहा . 

डिगशी स्त्री० फांदीचे 

डंगोरी स्त्री० धान्यादिकांचा 


ह ( 


कोंवळ्या पानांसकट जें । 


८१४ 


लहानसा राशि.वर * डिंग ? पहा 
डिचके न० नीट शिजल्यायुळें चोथापाणा अश्या 
रूपाचा भात, भाजी, इ०पदाथ, 
डिचकोळी स्थी० मुलाचें पोट ( 
पातळ ह्या शब्दांच्या पुढ ). 
डिचडिचीत वि०नीाट न दिाजल्यासुळ ऱचाथा- 
पाणी झालेला भात, भाजी ,३० 
डिचणें भ० क्रि? न मानवर्णे( खाद );आईई- 


ठणक कै० 


: तपरिणामक्रारक होणे( आपव, खा, ) 


| कारक होणें ( कांहीं खाद्य, ऑपध, ६० ) 


डिचा पु० ए्क पक्षी 
डिफल न० मातीचा ऑओवेडवांवड खड 
डिफला पु० मातांची डिखळें फोडावयाचा. 


एकत्र कुटून त्यांच करतात त॑ मिश्रण ७-६. वाळीते- लाकडाचा हाताडा कि० लाक चा तुकड 


डिंब [ सं० ढिंव, डिभऱ्च्वाल्क 1पु०मडगा;,. 
पुत्र:लंकलूं 

डिम [ सं० ] पु० तंस्क्रत साइतयात नाट- 
काचे जे दहा प्रकार सांगितले आहेत त्यांपॅका एक 

डियो उ० वाचक अ०ओहा ! भले ! 

डिरंगी , डिंगरी स्त्री ८्सुळ्याची राग 

डिरा, डिऱहा पु० फांदीचा कोंवळा ३ 
( फटणें, निवणे;यंण ) 

डेरी स्त्री० 2 फांदीचा किं० पानाचा अंकुर 
२ मुळ्याची शेंग. 

डिऱ्या पु० रोगानें करि फा 
फुगलल पाट 

डिवडेर्वीत्त वि०दिसण्यांत माठ पण छच्वहीने 
असें ( झाड 


डिवली अ० 'क्रि०१ अपायकारक [क ०अहित- 
1 


र जेवल्या मुळे 


। झोंबणें ( काणा केलेला अपमान ३० चि 


डिळडिळीत वि०पूणपणं पासलेल आणि चक- 
कणारें ( द्राक्ष ,गळू, ३० ). 
डॉक पु०१ झाडाच्या खोडाचा चौक .रा चट 
पदार्थ .&ाडकास तेल जशातत तसें!उत्तम जुळू | 
डोर पु० पानाचा अंकुर, २आत कोंवळें पात « 
डकर पु स्री एक आंगेळ आणि चतुष्पाई पशु 


: & डुकरमुसळी, डुकर सुसं (-सां-)डी सरा 


। 
। 


। २ असाच आवेक्याचा मारलेला तडाखा किं०क 


( मारणे ) 
णि 


१ हुकरानें मारलेला डांकयाचा रट्टा 


कावर केळला हछा, डुकरसुडा स्त्री० किल्ल्या 


डुकळी 


८१५ 


डुलकी 


्-.-___>>>>>_्त्->>>>>-- 


भिंती किं० दरवाजे फोडावयासाठों प्राचीन काळीं 
जी हेलकावे खाणारी ल्ट्टु आणि लांत्र तुळई 
त्यांच्यावर आदळीत असत ती (चालार्वणें). 

डुकळी स्त्री? १ पॅंगत असलेल्या माणसाच्या 
डोक्याचा जातो तो तोल ( खाणें ).२अल्पकालिके 
झोप. 

इंख, डुंखण (-न ) न० शाखापर्णांदे 
छेंदून काढल्यामुळें मुंढा झालेला वृक्ष. 

इंखणें ल० क्रि ५ानें छाटून ( झाड र्कि० 
फांदी ) पर्णराहेत करणें. 

हुंग पु० १ टेकडी; टॅकाड,रडोंगराचा सुळका. 
३ धान्यादिकांची राप. 

ढुगडुग (- गा ) स्री १ कांहीं शष्टकार्य 
यथासांग पार पडेल किं० नाहीं अक्की शंका, 
काळजी ,किं० भीति. २आतुरतेची इच्छा. 

हुंगा पु० वर “ डुंग ! पहा. 

इुंगी स््री० वर ' डुंग र पहा, 

ढुचका वि० १उरफाट्या वाहुल्यांच्या (मनुष्य 9 
डोळा ). २ वारीक डोळ्यांचा ( मनुष्य ) किं 
बार्राक ( डोळा ). 

डुचमळणें मागें * डचमळणे ' पहा, 

डुडुळ एु०, न० घुवड ( कवितेत ). 

डुबक ख्ी० घोडा, गाय,म्हैस,इ०च्या पुढच्या 
दोन पायांस बांधतात ती दोरी ० दोररानें केलेले 
बंधन ( त्यांनीं पळून जाऊं नये म्हणून ). 

डुबकणें अ० क्रि पाण्यांतल्या पाण्यांत उड्या 
मारीत $०खेळत राहाणें. 

डुबकणें स० क्रिे० पुढचे दोन पाय बांधून 
९ गाय, म्हस, इ० ना ) पडून जातां न येईल 
असें करणें. मागें ' डुंबक ? पहा. पुळॅकि*वित 

डुबकवणी न०मांडी इ०ातल्यामुळेकि०विसट- 
ल्यामुळें किं० वख धुतल्यासुळ गूळ झालेल पाणी. 
हुबकविणें स० क्रि १ खरकटा भांडा ३० 
पाण्यांत घासून (पार्णी) गहूळ करणें.२ हात,पाय, 
भांडे, ३० पाण्यांत हापटण. 4 

डुबकळणं स ०क्रि पाण्यांत घुडाव .अ०क्रि० 
श्पाण्यांत पडून हालत राहाणे. २ पाण्यांत डुंबणे, 

हुबकळी स्त्री० पाण्यांत मारलेली बुडी, 
हुबघाईस क्रि० विण्मागे' डबघाईस येणे? पहा, 


डुबडुबीत क्रि वि० कांठोंकांठ ( भांडे, 
विहीर, होद, इ० भरणें ), वि कांठोंकांठ भर- 
लेले ( भांडे, ३० ). 

डुवणे अ० [० १ वुदणें; पाण्यांत खोल 
जागें, २ व्यापारांत नुकसान पावणे. 

इंबणें, डुंभणें अ० [क्र० १ पाण्यांत आडवे: 
तिडवे हातपाय आपटून खेळत राहाणे. २ एकाद्या. 
विषम्राच्या अभ्यासांत अनेक वषें घालविणे; उ०मी. 
व्याकरणज्ञास्तरांत आज वारा वर्षे डुंबत आहें. 

डुबरा वि०१फुगीर [० फुगलेले(पोट).२ज्याचे 
पोट फुगीर किं० फुगलेले आहे असा ( मनुष्य ). 

डुबला पु० हिंदूंची एक जात किं० त्या. 
जातींचा इसम, 

ढुबी स्त्री० पाण्यांत मारलेली उडी ( मारणें ) . 

डुबूक क्रि० वि० कांठोंकांठ ( भरणें ). 

डुबे नवागेताल झाडांना पाणी पोचावें म्हणून 
वार्राक बारीक पाट करण्याचे एक आऊत. 

डुमडुम (-मां )क्रिर वि? डुमड्‌ुम आवाज 
होईल अक्शा रीरतानें ( ढोलकें, डफ, नगारा, ३० 
वाजविणे ). 

डुमडुमे न० डफ ( मुलांच्या भाषेंत ). 

हुमणा वि० २१ लठ्ठ आणि ठेंगणा, २ घुजट: 
खरटलला ळू 

डुरकणें ३० मागे ' ड॑कणं ? इ० पहा. 

डस्डुर स्री० बेडकाचे ओरडणे, 

हुर्डरणे अ० क्रि १( बेडूक ) ओरडणे, २ 
( घोणस ३० ) फुसफुसणें. ३ कोणेकावर रागा- 
रागानें ओरडणे. 

डुर्डुरा पु० घोणस ह्या सर्पजाता्तिलि एक 
पोटजात. 

डुरमा वि० १ फुगीर पोटाचा ( माणूस ); 
ढेरपोट्या. २ छुजट; खुरटलेला ( दृक्ष, मनुष्य )- 
३ लठ्ठ आणि बेडौल (गात्र ). 

डुरा पु० ९ पाण्याचें डबके. २ पाण्यासाठी 
नदीच्या वाळवंटांत किं० अन्यत्न खगलेला खळगा, 

हुऱ्या पु० वर ५ डिऱ्या २ पहा. 

डुलकणे अ० क्रि व झोंपेमुळें डल्न्या खाणे. 

डुलकी स्री? १ झोपेमुळे शरीराचा घसरतो 
तो तोल ( खाणें, देणें, घेगें ), २ अल्पकाळ घेत- 
लेही किं० आलेडी झोप (वेणें, येगे ), 


डुलणें 


र्‌ डेरा 


डलणें [ स? दुल नन्झोके देणें, उडाविगें ]अ० 
क्रेट १ बसल्या जागींच ह्या कुशीवरून त्या 
कुशीवर हेलकावे खारगे. २ चालतांना ह्या खांद्या- 
कडन त्या खांद्याकडे आणि त्या खांधाकडून ह्या 
खांद्याकडे हेलकावे खात खात चालगें. ३ गृदादि- 


कांचा खांत्र इ० न पडतां हालत असगे, ४ तारण । 


म्हणून ठेविलेळा पदार्थ गहाण सोडात्रिण्याची क्रण- 
कोला ऐपत नसल्याकारणाने धनकोच्या मालकीचा 
दोणें, ५ कोगेकाला उतने म्हणून दिलेले पैल्ले परत 
मिळण्याची शक्यता किं० संभव न राहणें. 
डुळकणें अ० क्रि १ ( लहान मुलानें) 
ओकणें. २ ( लहान मुलानें ) हगणें. 
डुळकवणी न० २ पोटांत गेलेंळे पाणी, दू, 
इ० (वांतीच्यारूपानें तोंडांतून वाहेर पडलेले). २ 
'ज्यांत गवळ्यानें फार पाणी घातलें आहे असें दूध, 
डुळका [स० डोळा] वि०९वार्राक डोळ्यांचा 
( माणूस ). २ वारीक ( डोळा ). 
डळकी स्त्री» १ लहान मुलाला पाजलला 
(घोट);त्याच्या तोंडांतून व्राहेर पडळेला दुधाचा धोट 
( येणें ). २ लहान मुलाला झालेली वाति. 
ढुळूं पु०९, न? कणिंग, पाटी, टोपली, ३०ना 
पडलेले भाक. 
हु पु०,स्त्री०, डुब पु वैपुल्य ,सभ्रळि, चंगळ 
( होणें, माजगें ). 
छहूब पु० ९ वस्त्रादिकांना रंग देण्यासार्ठा त्या 
रंगाच्या पाण्यांत ती. वुचकडून काढणें किं०अश्ा 
रीर्तानें त्यांना दिलेला रंग. २ वैपुल्य, समृद्धि, 
'( जरूर त्या पदाथोची ), 
डुल पु० मुलांचें एक कर्णभूषण. 
डॅकी स्री? १ गल्वत किनाऱ्यावर ओडूत 
आणून ठेविले असतां तें इकडे तिकडे कलं नये 
म्हणून त्याला आधारा्थ देतात ती लांकडें प्रत्येक , 
२ झाड, गाडी, भिंत, इ० ना अक्षेच देतात ते 
आंधार प्रयेक..सर्व अर्थी क्रियापद देणें. 
डेख न० १ पान,फूल,फळ ,इ० ज्या अवयवानें 
झाडाला किं० फांदीला संवदध झालेलं असतें तो 
अवयब; वंत; देठ. २ कांहीं विशिष्ट विषय चर्चे- 
य 1: तानाबीहते आला तें; भाषणाचा 
"०" डख लावण १एका पद 


त दार्यांचा दुसर्‍या 


| 
| 
| 


: लावणें.३ एकाद्या कार्यांचा उगम शोधून काढणें. 


डेखा पु०, डेखण न० छाटलेल्या झाडाचा 
क़े० रोपाचा अवाशिष्ट भाग; वर्राल अग्रे ताडून 
काढल्यामुळे भुंडे दिस लागलेले झाड,-तुळस, 
झंडू १३२०, 

डेग [ फा० ] स्त्री मोठा हांडा ( पार्णी 
सांठविणें ३० च्या उपवोगाचा) . 

डंग स्त्रा ० केळीचे सव्रंध पान; डांग, री. 

डेंगणें अ० क्रि० १ थकून जाणें. २ आजाराने 
अशक्त रकिं० शक्तिहीन होणें, 

डॅगणें न० पुरुषाचा प्रजोत्पादक अवयव. 

डेंगाळणें अ० क्रि? निरुसाहानें कांहो काम 
करणें; धीमेंवीमें आणि नाखुशीनें कांहों काम 
करणें. 

डेंगी स्त्री गल्वत, भिंत, झाड, इ० ना 
दिलेला टेका किं० आधार, वर ' डेंकी ! पहा. _ 

डेचा पु० १ झाड, रोप, धान्याचें ताट,₹०चे 
अग्न, टोंक, किं० माथा; फां्दाचें टोक, २ कार्ये- 
विशषाचा उगम किं० ऐन समय; कांददी कामाचा 
ऐेन रंगांत येण्याचा समय ( धरणें, साधणे ); ४० 
हा दरवडा कोतवालानें ऐन हेच्यावर भरला; ४० 
सरबत्तीच्या डेच्यावर स्वारांनी उडी घालून सर- 
वत्तीचा डेचा धरला, 

डेंठ, डेठ पु० पान, फूळ, फळ, इं० ज्या अव- 
यवानें झाडास चिकटलेले असतें तो अवयव; डेख. 

डेंडळ इ० पुढें : हेढळ ? इ० पहा. 

डेंडारी स्त्री ओकारी. २घशांत वो 
मुद्दाम काढलेली ओकारी . 

डेंडाळं न० आंतडें. ( अंगांतून वाहेर १ 
किं० पाडलेले ). 

डंबरणें अ० क्रि० फुगणे ( पोट ).  _ 

डॅंबरा, डेमरा वि० १ फुगलेलें ( गात्र, पॉट ह 

डेरका पु०, डेरकी स्त्री ०, डेरकें न? मातीचा 
डेरा, २ (लक्षणेने) फुगीर पोट. उक्ति १ 

डेरा पु० १ मातीचा हांडा. २( 
फुगलेलें पोट, ३ देवळाचा माथा किं० शिखर. व 
नगार्‍्याचा सांगाडा ( ज्यावर कातडें ताणून बत 
विलेल असतें ), ५ दलदर्लीचें स्थळ. व 

डेरा [ हिं० ]पु० १ एक प्रकारचा तंबू(दैणे)* 


ट्रे घाळून 


लेले 
डं 


डेरी 


८१७ 


२ अल्प काळा पुरतें करून घेतलेले वासस्थान. 8 
पुकाद्याच्या घरीं डेरा देणे तेथें पाहुणा म्हणून 
कांहीं काळ राहावयाला जाणें ॥$० राहाणें 
डरा स्त्री८ मातीचा लहान घडा. 
डेली स्त्री० नकासगाराचें एक हत्यार . 
डेवगा, डवगा पु० लांव आणि जाडी वांवू. 
डेवण न० उतरण: उतार 
डेवण, डेवणें न० ऐन समय; संकेताचा समय 
संकेताचें स्थळ 
डेवणे ल० क्रि० १ ( ओझें ) उतरगें.२ उत- 
रणीवरून खालां जाणें ० येगें, 
डेवणें अ० क्रि फार जेवण झाल्यामुळें अस्वस्थ 
डोगें ८ निजींव होऊन पडणें; सुस्त [३० जड 
होणें. 
डेवणें स० क्रि० निभत्सगें; निंदिणें 
डेवरणें स० क्रिे० ( ओझें ) उतरणें.२(टेंकडी) 
उतरणें 
डेळकी, डेळी ह्यी०, डेळकं न० ९ दुवेळ- 
केयाची कांटी किं० अशा कार्ठाने दृक्षाइिकांस 
दिलेला टेका , २ कांठीचे दुवेळके. २ कोणेकाला 
दिलेला आश्रय 
डोई स्त्री ९ डोके.२ एकव्याक्ते; एक माणूस 
उ० येथ दर डोदवत एक पेला पट्टा धाबा लागते 
2 ॥पढ।;३०ह्या गांवात माझ्या पाच डाया झाल्या, 
& डोईंखरड्या,डोईतादया पु० अकुशल न्हावी. 
डोईचा पु० ( विधवेचें वपन अनुलक्षित असतां ) 
-न्हावी. डोईजड वि० १आपल्याहून कमी दर्जाचा 
पण ज्याचें वचन आपणांस पाळावे लागते कि० 
ज्याच्या चुका आपणांस क्षमाव्या लागतात असा 
(मनुष्य); वरिष्ठाकडे वशीला किं० संधान असलेला 
आपल्या हाताखालचा (कारकून ३०).२ दुवह किं० 
दुष्कर (कार्ये,-जे करण प्राप्त आहे).२ न झपण्या- 
गें (काम). डोईफोड्या वि० लोकांना त्रास 
देऊन आणि आपणई 1: हय र हश जा आमाला 
मागणी पुरवून धेतो तो. डोईफोड वि० डोक्याला 
त्रास देणारे(काम)..स्त्री ० १ अत्यंत क्लासदायक असें 
मूखांला शिकविण्याचे काम,२ अश्या कामाचे कष्ट, 
डोईंधडक स्त्री ०डोकयानें मारलेला रट्टा ॥०दिलेला 
धडाका. डोई 'घरल्या बोडका हातीं धरल्या 
'रोडका ज्याच्यापासून कोणत्याही उपायांनी 


र 


9» 


२. 

डाक 
कांहीही मिळणे .शक्र्य नाहो असा मनष्य 
देव कराया डोन होया ( किं० डुया ) 


कडवळ कराया तीन डोया ( किं० डया ) 
एकादा राजाच्या मनांत प्रजाजनाला उत्कषीच्या 
स्यितीस चढवावें असें आलें तर तो तें दोन 


पढ्यांत ( म्ह० साठ वर्षांत ):करूं शकतो , आणि 
प्रजाजनाला अपकर्षांच्या स्थितींत लोटावे असे 


आल तर तो तें तीन पिढ्यांत म्ह० नव्वद 
वषात करू शकतो. चांगला राजा साठ वर्षांत 
आपल्या प्रजेला वेभवतपन्न करूशकतो आणि 
वाश्ट राजा नव्वद वषीत त्यांना हीन, दीन 
अनाथ, आणे दुवळे करूं ्शाकतो.टीप, ' डोके! 
ह्याचे जे वाधप्रचार ते सर्वे हा शब्द घालून 
त्याच अथान अशिक्षित लोक वापरतात. पुढे 
* डोके २? मधील वाकप्रचार पहा 

डांकरा [ ॥हे० ] वि. घुद्टा, थेरडा 

डाकेर, डोकराण [ म० डाकरा ] स्त्री० 
घुह्ा; थेरडी, हडळ 

डाकला पु० २ पाण्यासाठों नदीच्या कोरल्या 
वाळवंटांत किं०अन्यत्र खणलेला घळगा, २पाण्याचे 
टाक; झरा. 

डोकसं न०, डाकशा खी० डोके 

डाका, डोकला पु०, डोकली स्त्री? तंगडी, 
तंगड ( तुच्छतेने ) 

डांकावण [ म० डोके ] अ० फ्रि० डोकें पुढे 
करून पाहाणे, २(वाढण;रा किं०उगवणारा पदार्थ 
कळी, पान, ६० ) थोंडथोडे दिसू लागणें, ३ 
काह इष्ट साधण्यापताठा विशष्ट.स्थळाकडे वारं- 
वार थरझारा करणे. & डाकावून पाहाणे पुढे 
डोके करून पाहाणें 

डोकी स्त्री०, डोकूल, डोकें न० प्राण्याच्या 
शरीराचा मस्तक हा भाग, २ कोणत्याही पदा- 
थांचा माथा किं० अग्रभाग. & डोकें को फोकें 
खालीं “ डोचकें * मध्ये पहा 

डांक न० १ मस्तक; शिर. २ एक व्यक्ति 
उ० धारापुरीचीं लेणीं पद्दाबयाला दर डोक्याला 
चार आण फा धाव लागत ,३ पंढा ,उ०ह्या गांवांत 
माझ्यासकट आमच्या पांच डोया झाल्या; डोई-- 
पिढी. ४ बुद्धि; मात; सारासार विचार करण्याची 
शाक्त; ल्ह्व्य; मदू; उ० माझ डाके गणितांत 


चाल्त नाहीं: उ० मारुतरावाचें डॉकें विवडले 
आहे: उ० तुझ्या गटूळ डोक्यांत ह्या काचा 
अर्थ कसा शिरेल ? " कोणत्याही वस्तूचा अग्र 
भाग किं० शिरोभाग किं० टॉक. & ढाके उच- 
लणे नांवालौकिकास चढणें. डाके उठणें ९ डोके 
दुखूं लागणें. २ त्रास क० उपद्रव होणें. डाक 
काढणे उदयास चढण्याच्या मागाला लागण 
एकाद्याचें डोके खाजविणें ऱयाला उपद्रव ।क०त्रात 
देणे,(आपलें डोके) खाजाविणे वचार साफ करा- 
वयासाठो डोकें चोळणे .२विप्तरळेली गोष्ट आठवावा 
म्हणून डोके चोळगें. पकाद्यावर डाक टक्कपा 
त्याच्यावर अवलंबून राहणं; त्याच्या आश्रयाचची 
किं० मदतीची अपेक्षा (क ० इच छा बाळगन असण . 
डाके टेकणे १ हार खालछी असे म्हणण [क० कवूल 
करणें. २ कांडी काम निरादान सोडून दण. २ 
अद्रक्त होणें: खचणें; आजारी पडणें. एकाद्याच्या 
घरी डेःके देणें ( [क० डाक दऊन बसण) तथ 
लोचटपणा आणि चिकटपणा करीत वतण; निल- 
ज्यपणानें तेथें पुर्वा झोडीत राहाणं 
डोके फिरणे 2 तों वेडा हाणे; त्यांला वेड लागण णें. 
२ तो रागाने ब्रेफाम होणे .डाके सारण शर “च्छ 
करणें. २ नुकसान करणें. डोके हालांवण २ 
संमति दर्शीविण्यासाठा किं० अनमोदन देण्यासाठ 
मान द्वालावेणें.रवेडाच्या लहरात किं ०अंगांत भूत सं- 
चार झाल्यामुळें डोकें इकडून तिकडे आणि तिक- 
डून इकके जोएचे हासडे ऊन वळात्रणे .ए॒काद्याच्या 
डोक्याचे केस नाहीस. करणें, किं० त्याच्या 
डोक्यावर केस राहूं न देणें त्याला शिव्या देणें; 
त्याची फजिती करणें; त्याला नि्भत्ाणे; त्याला 
रागें भरणे; त्याची हजामत करणें. डाक्यावरचें 
खांद्यावर येणे चिंता किं० काळजी नाहीशी होणें 
शिल कमी होणें. डोक्याने चालणं गवांने कि० 
पा 
वि भा जान न येण; कोणाच्या विंनंती- 
डोक्यावर खापर ( ह जे क 
त्याच्या माथी ल क म िळक- 
क० त्याच्यावर उग यी नाका 
डोक्‍यावर खापर(किव्हई ग र्ग) . मडवाशाचाळ, 

दपास पात्र दोगे. पुकाडें चया य 

म डोक्यावर घेणे 


एकाचयाचे 


: शिव्या देण, आपल्या डोक्याचे उख 


| 
| 


। 


ट्र 


: एकाद्याच्या डोक्यावर मिरे वाटणे बिनाक 


डोकं 


2 नें पथकरणें: त्याची जवाबदारी घेणें. २ शाळा? 
वर्ग, घर, इ० डोक्यावर घेणें म्हळ्त्यांत अव्यवस्था 
गोंघळ ,थिंगामस्ती करणें |क०चालांवण एकाद्याच्या 
डोक्यावर चढण त्याला न जुमानणें; त्याहा 
ज्ञरजोर होणें. डोक्यावर सूये येणे मध्यान 
होणे. डोक्यावर पदर बेग ववव्य येणें 
एकाद्याच्या डोक्यावर बसणे १ त्याला 
न जुमानण; त्याला न वचकणें.२ आपलीं 
लायकी नसतां त्याच्यावर ज्ञाणें 
पुढें सरणें. पएकाद्याला_ डाक्‍्यावर बसावेण 
१ त्याला वाजवीपेक्षां अधिक मान देणें; त्याचे 


काजील गोरव करण. 2र्‍्याला भक्तिभावाने भजणं 
रण 


1 24- 
ावा० 


त्याला दोष देगे;किंठ्त्याल्याशाव्या देणे; कळ्याच्या- 
वर ठपका ठेवगे.कांही गोष्ट एकाद्याच्या ड!क्‍्या- 

शेकणे तिचा वाईट परिणाम त्याला भांगावा 
लागणें: तिच्यामुळे त्याचें नकसान होण, डोक्या" 
वर हात घेऊन देणे रिकाम्या हातान येण; ३९ 
वस्तु न मिळवितां तसंच परत यण एकाद्याच्या 
डोन्यावर हात ठेवणें १ त्याला आझावाई 
देण, २ त्याला फर्सावण, एकाय्याच्य़ा डोक्यावरून 
हात फिरविणे त्याला फसाविण डोक्यावरून 
पाणी जाणें 2 परमाबाव क० टा कस्त होण 
२ असह्य नुकसानी किं० संकट आल्याने अगदी 
लाचार होणें करिं० नित्ताण होणें डोक्याला 
पार्णी लावून ठेवणें शिक्षा भोगावयाळा १” ह 
डोक्यांत राख घाल 


| राहाण 

। ( किं० घाळन घेणें ) संतापण चेरफडण 

डोह ( कि० डाक ) करावेण न्हाव्याकडू 
रणे ) 


हजामत करवून घेणें. डोके देणें ( किं०्सा 
१ मदत करणें. २ नेटाने कांहीं काम मर 
किं० चालविणे. पएकाद्याच्य़ा डोक्याचा ०4 
करणें याच्यावर चरफडणें; त्याला शिव्या ८ 
आपल्या डोक्याचा चेंहू करून घेणें लॉक) 
शिव्या निमूटपणे ऐकून घेणे. एकाद्याच्या डोक्य 
उखळ करणे त्याच्यावर तोंड सोडण ल 
करणा 
निमूटपणे लोकांच्या शिव्या खाणें क्याच्या 
वाटेने कर्ज देणे न चरफडतां किं० आढेवेर 
घेतां कज फेडणें किं० देऊन टाकणें डोक्याच्या 


या 


डोंगर 


८१९९, 


ह 


डोब 


वाटेने ० वि० नस्नपणानें ( देणें किं० घेणें). 
डोक्यावर विळावेणें अन्यायानें दोष देणें. डोकें 
खाजवायला सुद्धां वेळ नसणें मुळांच वेळ 


: डोंगरचे आंवळे आणि 


: [णि साग्रचें सीठ 
अन्त भिन्न स्वभावाच्या किं ०भिन्न परिस्थितोतील 


: लोकांचा संयोंगही सुखकर होऊं शकतो .काडीआड 


किं० फुरसत नसणें, डोवी खाजवावयाला फारसा 


वेळ लागत नाहो. आणि फारप्े श्रमही पडत 
नाहीत परंतु ख्चांवयाला ततका वेळही 
नसणें आणि तितके श्रमही करण्याला सवड 
नसणें. 

डोंगर पु० ९.निसर्गनिभेत दगडांचा मोठा 
उंचवटा, २ कोणत्याही पदार्थांचा उंच राशि [० 
ढीग, ३ (लाक्षाणक) अतिशय कांठेण काम; उ० 
कामाचा डोंगर. ४ ( लाक्षाणिक ) कोणत्याही 
वावतोंत अतिशयपणा किं०आतरेक; उन्दुःवाचा 
डोंगर .५काजळ ज्या पदार्थांवर धरावयाचें त्याच्या- 
वर जो काजळाचा शिखराकार थर होतो तो,- 
हा पुत्रजन्म सुचांवेतो; कड्याच्या आकाराचा 
थर असल्यास तो कन्याजन्म सुचवितो. आसन्न- 
प्रश्तव छ्लीला पुत्र होईल किं० कन्या होईल हें ठर- 
विण्याचा हा वायकी आडाखा आहे. ६ डोंगरी 
नमीन शेतासाठीं तयार केल्यावर जें पहिल नाच- 
णीचें पीक येतें तें. ७ ज्या पिकाला फारप्षें पाणी 
लागत नाहीं अश्या पिकाचा डोंगरावरचा प्रदेश 
छूडोंगर कठडा, डोगरकिनारा, डागरकाठ ए०, 
डोंगरकठाड (-डी ) स्त्री डांगर, टकड्या 
आणि त्यांचा लगतचा प्रदेश समु च्चयाने, डागर- 
कणगर, डोंगरकंगर पु? डोंगर, टकड्या, उच- 
वटे, इ०समुचयानें. डोंगरदुळें न? झाड झुडपें 
तोडून शेतासाठो तयार केलेला डोंगरावरील 
प्रदेश. डोंगरखरा स्यी० डोंगरांची ॥के० टक- 
ड्यांची रांग. डोंगराला दुखणे आणि [शपात 
औषध जेथें फार मोठें प्रमाण जरूर आहे 
तेथें त्याचा अत्यल्प पुरवठा ( हा हास्यास्पद प्रकार 
होय ). दुरून डोंगर लाजरे पण जवळ जञातां 
काटेकुटे एकाद्या विशिष्ट पदाथांचा कि० माण- 
हाचा आपणांला अनुभव आला नाहीं किं० तह- 
वास झाला नाहीं तोंपर्यंत तो चांगला असें आपलें 
प्त असतें; त्याचा अनुभव किं० सहवास घडला 
म्हणज त्याच्यांताल दाष कळून यतात आण 
आपले मत वदलतें. डोगर खणून उदार काढणं 
मोठा खटाटोप करून फलनिध्यात्ते अत्यल्प 


: पिक्लाचादिकांच्या भीतीन. करंगळी 


डोंगर मोठ्या मनष्याला आपले अपराध, अनाचार 
आणि पातके, हो क्षुलक ० हाताखालच्या 
मनुष्यावर लोटून आपला वचाव करून घेतां येतो. 
डोंगरावरून उडी टाकणें ( उपहालांत ) फार 
मोठा पराक्रम करणें;उ०आतां काय तुम्ही डोंगराव- 
उडो टाकतां तें पाहूं. डोंगरी दिवा लावणें घरें- 
दारें सोडून सवे गांवकर्‍्यांनीं डोंगरावर रहावयास 
जाणें,-दरवडेखोरांच्या उपद्रवासुळे किं० भूत 
सुजली 
म्हणून ढोंगरा एवढी हाड्ल काय ? प्रत्येकं 
पदार्थाच्या वाढीला मयादा हो असतेच. इकडचा 
डोंगर तिकडे करणे प्रचंड [के० फार मोठें असें 
कांहीं काम करणे. 

डोंगरी [ स० डोंगर ] स्त्री ०लहानशी टेकडी. 
वि० डोंगरासंवरंधाचा; डोंगर प्रदेशांत उत्पन्न 


' झालेला किं० तेथून आलेला. &डोंगरी मिरी स्त्री ० 


एक प्रकारचे काळे मिरे. [ मत्ल्यविशेष . 
डोगशी स्त्री खाऱ्या पाण्यांतील एक 
डेगळा पु०एक प्रकारची भोठी मुंभी; सुंगळा . 
डोंगा पु० लहान नाव किं० होडी 
डोचकी स्त्री०,डोचके न० [ म० डोके ] 

डोकें; मस्तक. & डोचकं को बोचके माझा माल 

मला परत तरी द्या नाहीं तर माझें डोके तर्री 

तोडा ,-निकरावर आलेल्या माणताचां उद्गार. 
डोण न०, स्थ्ी०,डोणी स्त्री १ पाणी ३० 

भरून ठेवण्यासाठी दगड मध्यें पोखरून करतात तें 

पात्र. २ झाडाचा वुंधा, सुरमाडाचा खंड, ३० 

कोरून मीठ इ०साठविण्याठों करतात तें वारदान 

स्त्री शेतांतील नको त पाणी उपसून काहून 
टाकण्यासाठी योजतात तें पात्र 

डोणरें [ म० डोण ] न० झाडाचा वुंधा 
कोरून केलेलं बारदान 

डोणा [ म० डोण ] पु० भोजनांत तूप,कढी; 
इ० घ्यावयाचा पानाचा द्रोण, 

डोणी [ स० डोण ] खी० १ एक प्रकारची 
हाडी. २ तुपाचा द्रोण. 

डोंफा पु० पायाचा गुडघा. 

डोब पु०, डुबी स्त्री० [ स० डुबणें ] जला- 


जद 


डाब 


८२० 


चि, &__ ९ 
डालावण 


दिकांत पदार्थ घुडण्याची किं्वुडाविण्याची क्रिया . 

डोंब [ हिं० ] पु० १ इमशानांत काम कर- 
णाऱ्यांची जात किंत्या जाताचा इसम.२असाच्या 
ज्याळांची झोत; उ० आर्गांचा डोंब्र. ३ तिखट 
खाऊन होते ती आग. स्त्री सांडपाणी सांच- 
विण्याचा खड्डा .&तिखट डोंब वि ०अन्यन्त तिखट 
( खाद्य कि० पेय ). डोंबआळी स्त्री० मोज्र्या 
आळी नांवाच्या कृमीची जात. 

डोंबकावळा [ सं० द्रोणक्ाक ] पु० 2 ए्क 
प्रकारचा कावळा, २ एक व्यक्ति संकटांत सांपडली 
असतां तिच्या मदतीला धावून येतात तें तब्जा- 
तीय प्रत्येक . 

डॉबड (-र ) स्त्री०, न० म्हैस (तुच्छतेने) . 
&8 म्हशींचे डोंबड (-र ) म्ह०म्हेस (तुच्छतेने). 

डोंबणें [ हिं० डोंवणें ] स० क्रि पाण्यांत 
किं० रंगाच्या पाण्यांत ( वस्तत्नादि ) घुचकळणे, 

डोबरा पु० भोंक, भगदाड, खिंडार ( भिंत, 
जमीन, वस्र, पात्र, ३० तील ), 

डोबळ, डोंबलं [ म० डोंबे ] न० डोकें 
(तुच्छतेनें);उ०तुला काय समजतें डोंवळ£उ० आतां 
तरी माझें म्हणणें तुझ्या डोंबल्यांत शिरले काय़ ? 

डोबा [ हिं० ] पु. २ पाण्यांत मारलेली 
चुडी, २ पाण्यांत |कि० रंगांत बुडण्याची ० 
वुढाविण्याची क्रिया ( देणें ). 

डोंबारी, डाभारी पु० हिंदूची एक जाति 
किं० त्या जाताच इसम.उड्या मारणे, दोरीवरून 
चालणें, इ० खेळ दाखवून हे लोक पोट भरतात. 

डोबाळा पु०, डाबाळी स्त्री [ म० दोव; 
हिं० डोम्‌ ]अस्नाच्या ज्याळांचा झांत. 

डोंबी स्त्री० १ पदार्थीविशष मिळविण्यासाठी 
त्याच्यांवर अनेकांनीं एकदम घातलेली झडप किं० 
धाढ. २ भीक मागावयांला आलेल्यांची गदी किं 
दार्टी, ३ लोचटपणाची मागणी. & होव्या पु० 
लोचटपणानें मागणी करणारा. 
“_डोंबें न० पूणपणे झाडावर न पोसतां वाल्या- 
वरस्येतच जो झाडाघरून गळून पडतो तो नारळ, 
डाभण न० पाण्याचें डवके. 
डाभरा पु मागें : डोवरा ? पहा, 
डाभारा पु० मागें डोंबारी *पहा . 


1 ७५ 
डाम, डोमञआळी, डे [मकावळा मागें“डोंव, 


“ होंब्आळीं, ? “ होंबरकावळा ? पहा, 
डोमला पु०, न० २ दोरीचा वेढा [कि०वळसा 
घट्ट करावयासाठा घातलेले लाकूड, २ गाडीचा 
साटा आगि जू यांना जोडून वांवललं लाकूड, 
डामळ, डामले न० डोकें ,वोडके (तुच्छेतन). 
डामाळे न० गाडी हांकणारा ज्या दांड्यावर 
वप्ततो तो ,-जञुवाीं गाडी जोडणारे लाकूड 
डोयल्ी स्त्री“सम्ई इ०त तेल घालावयाची पळी» 
करवंटी , आंब्याची कोय ,इ०चा केलेंली असते ती, 
डोर वि० खणखणीत आवाजाचा (कंठ ,वाद). 
डोरली स्थी ० वांग्थाच्या जातींचे एक झाड. 
डोरळें न० त्या झाडाचे फळ. & डोरले वांगे 
न० ( लक्षणेने ) घुञजट ( प्राणी ). डोरली 
रिंगणी स्री एक ऑओपर्थी वनस्याते. 
डोरले न० २ डोरलाचिं फळ. २ ह्या फळाच्या 
आकाराचा एक दागिना. ३ दुसऱ्याच्या माथी 
मारलेला दोष कि ठेविळेला ठपका ( काढणें, 
लावणें ). 
डोरा पु० मागे € डवरा ? ' डहुरा ? पहा. _ 
डोल [ अ० दळू ] पु० २ चर्म, काष्ट, इ०्चे 
पात्र, -पा्णा उपतावयाच्या उपयोंगाचें; पोहरा . २ 
गल्वताचे शीड बांधावयाचा खांब. २ देवाची 
मूर्ति वसवावयाचा झोंपाळा ,-डाकडाचा किं० 
पितळेचा. ४ चालतांना ।कें० वसलेले असतां ह्या 
कुशीवरून त्या कुशीवर कलणें ( देणें ). & डाल- 
काठी स्त्री०, डोळखांब पु० गल्वताच्या म" 
भागी शीड बांधावयासाठां जो खांब उभा के 
असतो तो. न 
डोल्ची [ हि० ] स्त्री० मिस्ती लोकांचा 
कातड्याचा पोहोरा .७ डोलची बेग पु० पखाल' 
वाला; भिस्ती. व. 
डोलळणें [ खं० दुलू<१ उडाविणें. २ झोके देणें) 
अ० क्रि १ झोके खात खात चालणें. २ ( वत" 
लेल्या माणसाचें ) ह्या कुशीवरून त्या कुशान 
आणि त्या कुशीवरून ह्या कुशीवर झोके खाणें” 
डोलचिणं[ स० ' डोलणें २ चे प्रयोजक ]स ० 
क्रि० १ मुलाला मांडीवर घेऊन त्याला पुढून मारग 
आणि मागून पुढें वळविण किं ्कलाविणें. २ संमति 
दर्शविण्यासाठी ( मान किं० डोकें ) एका कुश” 
वर कलविणें किं० वळविणे. 


डोला 


डोला [ सं०दाला ] पु० मोढोरमाच्या सणांत 
मुसलमान लोक कागदाची उंच घरासारखो रचना 
करतात ती. 
डोली [ लं० दोला, दोली ] स््री० माणसांनी 
खांद्यावरून वाहून न्यावयाचें लोवतें वाहन (आजा- 
ऱ्यासाठो ० विहिणीसाठो ). & डोलकर पु० 
डोली वाहणारा मनष्य. 
डोल्हारा, डोलारा [ म० डोली ] पु०१ 
देवाच्या मूतींचा लहानसा झोपाळा ( लांकडाचा 
किं० धातूचा केलेला ), २ मासे पकडावयासाठों 
पाण्यांत खांत्र पुरून कोळी लोक त्यांना वांधतात 
तें जाळे. 
डोसकी स्ी०, डोसक्रे न०डोकें (तुच्छतेने) . 
डोह, डोहो पु० १ तळें, नदी ,इ० ताल पाणी 
जेथें आतिशय खोल असतें ती नागा, २ “काळा? 
ह्या शब्दापुढें : डोह ? किं० * डोहो ? हा शब्द 
काळेपणाची गहनता दाखविण्यासाठों योजतात; 
उ० त्या नाल्यांताल पाणी काळें डोह (०डोहो) 
आहे.&डोहाच्या जागीं डोहो पडताल नर्दी इ०त 
पाणी तुडुंम भरलेले असतां पात्रांतील खोल 
खड्डे आणि उथळ खड्डे जरी भिन्न दिसत नसले 
तरी पाणी आटल्यावर कोणचे खड्डे खाल आहत 
आणि कोंगचे उथळ आहेत हें दिसूत येतें. त्या- 
प्रमाणें समथांच्या वशील्यामुळें जरी खयुन्हा प्रकट 
झाला नाहीं तरी तो समर्थ दूर होतांच युन्हेगार 
उघडा पडतो आणि त्याचें समाजाकडून पारिपत्य 
होतेच. डोहांत पडणें संकटांत, पंचाइतींत , किं० 
पेचांत अडकणें क० सापडणें 
डाहळ, डाहाण, न० ज्या खळग्यात पाणी 
सांचळें आहे असा छळगा,-ररस्त्यांताल के० 
अन्यत्न असलेला. 
डोहणा, डोहोणा, पु० चालत असलेल्या 
कामांत येतें कॅ० आणलें जातें त विघ्च [कॅ०आड- 
थळा ( येणें, घालणें ); उ० तूं येथूज जा,माझ्या 
कामांत डोहणे आणीत बसू नको 
डोहर, डोहार, ढोर पु० हिंदूंतील एक हलकी 
जात किं० त्या जातीचा इसम 
डोहरा पु० मागें “* डदरा,  * ढहुरा ? पहा 
डोह-(- हो-)ळणें स० क्रेट पाणा, आमटी, 


८२९१ 


५ 
डाळस 

दयायचा आही य 2... 
वालुदा, दहा, ३० चे पारमाणु इकडचे तिकडे 
आणि तिकडचे इकडे किं० खालचे वर आणि 
वरचे खालीं करणें, 

डोहळा, डोहाळा [सं०दोहृद] पु० १गरोदर 
ल्ञांची इच्छा किं० ती इच्छा ज्या पदाथांवर जाते 
तो. हा शब्द बहुधा अनेकवचनी योजला जातो. 
२ कोणाचीही कोणत्याही वस्तूसंवंधाची उत्कट 
इच्छा ॥के० भलताच इच्छा ( लागणें, पुरविणें ) 
& एकाद्या स्पथाला डोहाळे लागणें गर्भवती 
असल्या कारणानें तिला वांत्या होणें, मळमळणें 
किं० घेऱ्या येणें. पोराचें चिन्ह डोहाळ्यांवरून 
समजते गर्भवती त्यांच मन ज्या पदाथावर 
जाइल त्याच्यावरून ती प्रसवेल तें मूल कोणच्या 
गुणांचे होईल हें कळून येतें. एकाद्याला भिकेचे 
डोहाळे आठवणें ज्या कृत्यामुळे पुढें लात भीक 
मागावी लागणार तों करण्याकडे त्याची प्रवात्ते 
होर्णे. डोहाळ(-ळे-) जेवण न० प्रथम गरोदर 
झालेल्य़ा स्रीसंबेवाचा उत्सव करण्याचा वोधे; 
ह्याप्रसंगों त्या ज्लीला आणि इतर सुवासिनी 
श्नियांना भोजनार्थ आमंत्रिले जातें. डोहाळतुली 
स्त्रा5 जिला प्रथमच डोहाळे लागले आहेत 
अर्शी त्री. 

डोहार, ढोर, पु० कांतडों कमावणें आणि 
कातड्याच्या जिनसा वनविणें ह्यांवर उपजीविका 
करणारी हिंदूंची एक जाते [कि० त्या जातीचा 
इसम. [ ३० पहा, 

डोहो, डोहोण इ० मार्गे ' डोह, * * डोहण ? 

डोळ पु० १डाळ करण्यासाठी द्वदळ धान्याचा 
जो भरड काढतात तो. २ चांगल्या डाळाभध्ये जे 
टरफलासकट दाणे राहिलेले असतात ते प्रत्येक. 
न० मनांत आलेली शंका कै० उत्पन्न झाळेला 
किंतू ( पडणें, येणें ), स्थ्री05 मासे धरावयासाठीं 
समुद्रांत पुरलेल्या मेंढ्यांस किं० खांबास बांधलेले 
अतततें तें जाळे. 

डोलकर, डोळकर मागें 'डोली २ मध्यें पहा. 

डोळस [ म० डोळा ] वि० १ डोळ्यांनी 
पहावयाला समर्थ ( याच्या उलट आंघळा), २ 
ञ्याची नजर भारी तीक्ष्ण किं० उग्र आहे असा, 
३ शहाणा, चाणाक्ष, हुशार, 


डोळा 


डोळा पु० १ पदार्थाच्या ख्यारचे ज्ञान ज्याणे 
आपणांस होतें ते इंद्रिय; नेत्र; नयन. २ दाषि; 
नजर; उ० सवे प्रेक्षकांचे डोळे त्याच्या मुखाकडे 
वळले, ३ छ्द्रि; लहान भोक; उ० सुईचा डोळा; 
उ० दाभणाचा डोळा, ४ मोराच्या पिसाऱ्यांताल 
प्रऱ्येक पिसाच्या टॉकाकडे असते तें डोळ्याच्या 
आकाराचे वर्तुळ; चेद्रक. डोळ्याच्या 
आकाराची आठति,-शिताफळ, रामफळ, इळ्च्या 
सालावरराल उंचवटे किं० खवले असतात ते प्रत्येक . 
६ अंकुर फुटण्याची जागा; उ० उंसाचा डोळा; 
उ० वटाट्याचा डोळा. ७ पायाच्या घोट्याजवळ 
जे दोन खळगे असतात ते प्रत्येक. ८ युडव्याच्या 
वार्टाजवळ ज़ दोंन खळगे असतात ते प्रत्येक. ९ 
(लाक्षाणक) माहिती सांगणारा; हकीकत कळविणा- 
रा; ज्ञानाचा उगम; उ० हेर हे राजाच डोळे होत, 
२१० माद्याच्या अंगावरींल खवळा . शास्त्र,-जं 
मतुष्याला योग्य अयोग्य,य़ाह्य असय्नाह्य, इ० सांगते 
आणणि वुद्धोंचा विकास करतें. 2२धान्य मोजावयाचें 
एक परिमाण; हें मित्न भिन्न प्रांतांत भेन्न 
भिन्न असते, & पांढरीचा डाळा पु० गांवचा 
र. डाळेढापणे » धाण्याभोंवर्ता वाटोळे 
फिरणाऱ्या वेलांच्या डोळयांना घालतात तौ 
झाकण ,-त्यांना धरी यऊं नये म्हणून, २ गाडी 
आंढणाऱ्या घोडयाच्या डोळ्यांना अश्याच झांकणे 
बांवतात तों. डोळस वि ज्याला डोळे आहेत असा 
याची दृष्टी स्वच्छ आहे असा. २ ज्याला सूक्ष्म 
भद कळतात असा;ज्याला वारीक सारीक युणदोपष 
सुद्धा कळतात असा; सुक्ष्मावलोकी. वचार डोळे 
होणें एकमेकांस मदत करावयायालां दोन माणसें 
जुळणे. एकाद्याचा डोळा. ओळखणें.त्याचा 
आठाय किं० अभिप्राय जाणणे किं० समजणे [० 
ण, एकाद्याचा डोळा चुकाविणें २ त्यांच्या 
दृष्टीस न पडणें. २ त्याला न दिसू देणे. एकाद्याने 
डाळ्यांत प्राण ठेवणे मरावयाच्या आधी अमुक 
गोष्ट मळा दिसावी अशी उत्कट इच्छा आसन्न- 
मरण अशा मनुष्यानं करणें. डोळा भर झोप स्त्री० 
वराचा झाप, एकाद्यावर डोळे चटारण( [क॑ ० 
उगारण)उय्न किं०्कठोर दृष्टीनेंत्याच्याकेड पाहाणे 
व्यय असल तंग हरकत 


प 
क 


»»/ 


» 


८२२ डोळा 
नाहीं पण आपण चालविलेल्या राज्यांत र्कि० 
संस्थंत॑ कि० कुटुंबांत अंधाधुंदीचा व्यवहार 
अंसू नये. मागे * काणा ? शब्द पहा. डोळ 
उघ गे ( उघडणे सकमंक ) आपली स्थिति 
कर्तव्य, हिताहित, इ०कडे लद्ष्य देणें. ( उघडणें 


। किं० श्रोभंतीच्या मदाने र्कि० 


: डेळेगांबचीं कवाडं लागणें अवळें 


अकमक) खरी स्थिति दिस, लागणें [किं० कळून येणें. 
एकाद्याचा डोळा उबडेनासा होणें किं० एका- 
द्याचा डोळा उघडत नाही असा होणें तो गर्वाने 
किं० श्रांमंतीच्या मदाने युक्त होणें;त्याला मगरूरी 
येणे.पावसाचा डोळा उघडणें पाऊस खळणे;सतत 
पडत असलेला पाऊस कांडी काळ बंद पडणे, एका- 
द्याचे डोळे उरपफाटणें(किं० फिरणें)अधिकाराच्या 
वरिष्ठांची मर्जी 
त्याच्यावर असल्याकारणानें ता उन्मत्त होऊन जाणें. 
हाणें. एका- 
यांच डोळे चढणे अनली पदाथांच्या सेवनाने किं ० 
मदाने ता उग्र दिसगे. डोळे चढवून बोलणं 
रागानं [वा० मगरूरान भवा० उमटपणानं बालण 
डोळ जळण मत्सरासुळ दुसऱ्याचे बर न पाहवण 
एकाद्याचे डोळे जाणे तो अंध होणे.डोळे झाकण 
९ दुलेद्ष करणें; उ० मुलाच्या वतंनाकडं तुम्हा 
आज डोळे झांकल तर पुढे पस्तावाल, २ एकार्था 
वस्तूकडे काणाडाळा करणे: ता. पाहिलेली असत 
न पाहिली अश्ा रार्तानें वर्तणें.३ मरणें.एकाद्या'च 
डाळ ताठण ता गवष्ट हाण: ता मदान्ध 
होणे, डोळे तांबारणें उग्र नजरेन पाहाणे 
डोळ थंड होणं .( किं० निवणें ) एकादा 
प्रय वस्तु पाहून समाधान पावण हराच्छ 
ळेल वस्तु मिळाल्याने आर्नादत होणें. डोळे निव- 
ळण १ डोळ्यांचा कांहीं रोग वरा झाल्यानंतर 
डोळे स्वच्छ किं० साफ. होणे. २ ताळ्यावर येणें 
( वेड, नाद, व्यसन, ३० सुटन ) .:डोळे पठाराल 
जाणं आजार, उपास, अशक्तपणा , इ० कारणांनी 
]ळ खोल जाणें, एकाद्याने डोळे पांढरे करणें 
१ भर्तीनं किं० घावरल्यामळें त्याचे डोळे पांढरे 
होणे; फार घाबरून जाणें, किं० गर्भगळित हीण 
२ मरणाच्या द्वारी येऊन पोचगें. एकाद्याच 
डोळे पांढरे करणे त्याचे डोळे पांढरे होत तों 
पर्यंत त्याला मारणें किं० शिक्षा करणें. एका 
द्याचे डोळे पांढरं होणं आतिशय ्भातीन र्कि० 


डोळा 


तीन्न शारीरिक यातलांसुळे किं० एकादे मोठें 
संकट प्राप्त झाल्यामुळें त्याच्या डोळ्यांचा वणं 
पांढरा होणें. एकाद्याचे डोळे पाताळांत जाण 
अशक्तपणामळें करिं आजारासुळे त्याचे डोळे 
खोळ जाणें. एकाद्याचे डाळे पाहून वागण 
( कि० चालणें ) त्याच्या मनाचा कल ल्दयात 
घेऊन वर्तन करणें. डोळे पिंज!रणें ( किं० [फद- 
रणें किं० फाडणे ) एकाचा मनुष्याकडे डाळे 
वटारून पाहाणें किं०त्याच्याकडेः उग्र नजर करणं 
एकाद्याचे डोळे .पुसणे त्याचे सात्वन करण 
एकाद्याचे डोळे फाटणें १ त्याच्या मनांत माठा 
आशा उत्पन्न होगे. २ तो आश्चर्यचकित होणें 
डोळे फाडणें ९ डोळे वटारणें. २ अंतकाळो डोळे 
उघडे आणि निश्वळठेवगें. एकाद्याचे डाळ फिरण 
2 त्याला घेरी येणें. २ द्रव्याने किं० अधिकाराने 
त्याच्या अंगी मगरूरी येणे,३अतकाळी डोळे वटा- 
रले जाऊन ते निश्चल होणें.डोळे फिराविणे १ डोळे 
बटारणें, २ अंतकाल जवळ आल्यामळें डोळे उघ- 
डून ते निश्चळ करणें. २ रागाने डाळे उय्न करणे 
४ नापसंतीची नजर करणे एकाय्यांचे डोळे 
फटणें ९ त्याला अवता यणें. २ दुसऱ्याचा उत्कप 
पाहून तो मत्सराने व्याकुळ होणें. एकाद्याचे डाळे 
बांधणें त्याच्या डोळ्यांवर फडक युंडाळून साला 
कांहीं न दिसेल अत्ते. करण ( अंधळ्या कारश- 
बिरींच्या खेळांत ). डाळ भझरून पाहाण तापत 
होईपर्यंत एकादी सुंदर ० प्रिय क्र० आवडती 
वस्तु पाहाणे डाळे सुरडण ]कर्डा नजर करून 
पाहाणं डोळे मांडणं १ डळ्यान काहा तरा 
खूग करणें. २ ग्वाचा किं० मगर्ख्रांची नजर 
करणें, ३ विलासी नजरेने पाहाण. डाळ येण 

अंधता जाऊन पुन्हा दाष्टे प्राप्त हाण ळ्यांना 
रोगविशेष होणें. डोळा लवण डोळयाच्या पाप- 
गीचें स्फुरण होणें. डोळ्यांच्या खाचा हाण [० 
डोळ्य़ांच खाबर होणें किं० डाळ्य़ांचा [अत 
होणें डोळ्यांचा अवलोकंनांची शाक्त अगद| नष्ट 
होणें. डोळ्यांचे पारण फिरगे उत्कंठेने, अपं- 
क्षिलली किं० इच्छिलला वस्ठु एकदाची पहाव- 
यास मिळणें. एकादी वस्तु डाळ्य़ात खुपणे 
२ किं० सलण ) ती पाहून मत्सर, ढष, वर, 
३० भावना उदाप्त हाण ॥क० उसळण, डोळ्यांत 


८२३ 


डोळा 


जहर उतरणें दुसऱ्याचे वैभव पाहून मत्सरप्रस्त 
होणें. डोळ्यांत तेल घालून क्रि? वि काळ- 
जोनें किं० खवरदारानें. डोळ्यांत तेल' घाळून 
जागणें ( किं० रात्र काढण ) आजारी मनु- 
ष्याची काळजी घेण्यासाठों झोप न घेतां वसून 
राहाणे. एकाद्याच्या डोळ्यांत धूळ ( किं० 
साती ) घालणें ( किं० फेकणें ) त्याला फस- 
विगे. एकाद्याच्य़ा डोळ्यांत पाणी नसणे 
त्याला विलकललाज न वाटणें.एकाद्याच्या डोळ्यांत 
पाणी असणें त्याला लाज वाटणें. डोळ्यांत बोट 
घातले (.किं० खुपसल ) तरा [दिसणार नाहा 
इतका अधर [नावड काळाख., डाळ्यात भरण 
फार फार आवडणे. २ महत्त्वाचा वाटण, डाळ्यात 
साती पडणं मतर वाटणें. एकाद्याच्या डाळ्यांत 
न सावणे (कॅ० न समावणे ) त्याला पाहाता- 
क्षणीं गर्मगळित न होणे;त्याला न [भण.डोळ्यांत 
वात घालून बसणे जागत असण. डाळ्यांत 
शारम नसणे निलज्ञ असण .डाळ्याना उजाडणे 
सारी रात्र जागन काढणें किं० घालावण 
लऱ्याच्य़ा डोळ्यांतले कुपधळ दिवत पण 
स्वताच्या डोळ्यांतळं मुसळ दुलत नाहा 
दुसऱ्याची क्षुछकडी चूक आपणाला झटकन्‌ दिसते 
पण आपला दोष मोठा असला तरी [दसत नाहीं 
डोळे मारणे डोळ्यांच्या खुणांनी आपला आभप्राय 
दुसऱ्याला युप्त रीतीनें कळविणे. डोळ्यांना रात्र 
( किं० उजाडणें ) एकसारख जागत वून रात्र 
( किं० दिवस ) धालविणे. उघड्या डाळ्यांना 
क्रि वि० जाणून वुझून; फस्तगतांने नव्हे 
एक्राद्याच्या डोळ्यावर 'वूर येण तो. आधकारान 
किं० संपत्तीने फुगन जाणें किं० उन्मत्त हाण 
डोळ्यावर येणं १ डोळ्यांत सलण; असह्य हाण 
२ उघडकीस येणें. एकाद्याच्या डाळ्यांशा डाळा 
मिळविगे त्याच्याकडे उद्टपणानें टक लावून 
पाहात राहाणें. डाळ्याशा डाळा लागणं थाडाशा 
झोंप येणे. डोळा लागणे थोडोशा झाप लागण 
के० येणें. दोहो डोळ्यांची सुरवत राखण 
एकाद्याकडे पाहावयाला भिणें किं० कचरण, दोन 
डोळ्यांची भीड माणूस समोर उभे आहे त[पथत 
त्याच्याविषयो भीति, आढर, किं० प्रेम वाटणे 
आणि तें माणूस तेथून दुसरीकडे गेले क॑ त्याचे 


डोळा ८२० डोळ 
क ननत्न् 
स्मरणही नाहो असें होणें; वरपांगो. भातिं,  रांचें पुस्तक वाचण्याचे कष्ट. वि० १२ डोळ्यांना 


आदर, कें० प्रेम. ुप्य़ाचे डोळे होणे अंतकाळ 
आल्यामुळें डोळे पांढरे किं० निस्तेज होणें; मर- 


णोन्सुख होणें.डोळे ताणून पाहाणें तीक्ष्ण नजरेने 


किं० टवकारून पाहाणे. डोळ्यापुढे काजवे येणं 
भोंवळ येण्याची भावना होणें, डोळ्यांवर कातंड 
ओढणे एकाद्या गोष्टीकडे दुलंक्ष्य करणे;ती पाहिली 
न पाहिला असें दाखावेळे;ती मनावर न वेगे. वाघा- 
चा डोळा रुपाया हें नाणे.भिश्चुक मंडळांच्या सांके- 
तिक भाषेत वाघाचा डोळा किंळ्राम म्हरूपाथा; 
सीतावाई म्ह० अवेली. चक्रारी म्ह चवली; 
पकारी म्ह० पावला. तत्त्वमासे म्ह० द्रव्यलाभ. 
डोळ्यांत केर आण कानांत फुंकर णक 
ठिकाणीं चुकी रकिं० न्यून आणि दुसऱ्या ठिकाणा 
दुरस्ती किं० तजवीज करणें ( हें हास्यास्पद होय). 
डोळा न फुटे आणि काडी न मोडे अकरा रीर्तानें 
१ कोगत्याही पक्षास वाइट न वाटेल किं० राग न 
येईल अद्शा रीर्तानें; समतोल मनानें; न्यायवुद्धीनें; 
साम्य उपयांनीं. २ काळर्जापूवक; नाजूक हातानें. 
डोळे पापी स्वारें पाप क्रे० सारा खोडसाळपणा 
काय तो डोळ्यांचा असतो. आपल्याला न 
कळतां पुष्कळ भळभलत्या गोष्टा हेत असतात त्या 


आपणाला चालतात आणि खपतात परंतु एकादी । 


छुलक गोष्टही जर आपल्या डोब्र्यांदेबत घडली तर 


ती अपएपणास खपत नाहो. डाळ्याचें पाते लवते । 


न लवत तांच ( किं० इतक्यांत )अगदों थोड्या 
अवधींत . डोळ्याचे पाते एक वेळ लवविण्यास जितका 
वेळ लागेल तितक्‍या वेळांत म्हणजञ अत्यल्प काळांत. 
कान आणि डोळे यांच्यांत चार बोटाचे अंतर 
पाहिलेली आणि ऐकिलली गोष्ट यांच्यांत केव्हां 
केव्हां अतर असत्रें; ऐकिलेली गोष्ट पुढें घोटी ठर- 
ण्याचा संभव असतो पण पाहिलेली गोष्ट सर्वयेव 
खरीच असते. दुसऱ्याच्या डोळ्यांत भ्साकिनी 
बोट शिरते दुसऱ्याच्या दोषांवर टीका कराव- 
याला मलृष्य एका पायावर तयार असतो. 
डोळे उजेडी ॥० वि० १ दिवसाचा उजेड आहे 
ता; पर्यंत, २ स्पष्टपणें; कांहीं लपवून न. ठेवतां. 
डाळझाक, डोळेझाकी .स््री5 न पाहिलें असा 
डा करणें. डाळेकोड स्त्री १ वारकाईंची 
*पसणी, २ त्रासदायक पाहणें. २ वार्राक अक्ष- 


ज्ञासदायक, २ स्पष्ट आणि ठळक ( अक्षेर,चित्र). 
डोळेभेट स्त्री,» २ ओझरतें अवलोकन. २ मरंणां- 
पूर्वार्चा भेट, डोळेमोड स्त्री ०डाळ्यानें केलेली खूण 
किं० इशारत. डाळ्याचा मद॒ पु० डोळे गुजसा- 
रखे लाल होणें, डोळ््यांतळे काजळ चोरणारा 
अट्टल सोदा. 
डो पु० मार्गे : डव ? पहा. 
डोक, डोष ख्या वान्यादिकांत हात घुपसून 
घेंतडेळें धान्यादि. [वैर (धरणे, राखणे ). 
डॉक [ सं० दंश ] पु० आकस; ढेप; प्त 
डाकणे अ० क्रि० 2 डोळे वटारून पाहणें. २ 
कामुक नजरेने घोड्याने थोडकिडे पाहाणे. 
घोड्याने दुसरा घोडा धघोडीकडे पहात असतां 
त्याच्याकडे क्रोंचाने पाहाणे. [ चणें ! पहा, 
डोचशी, डंचिणें मार्गे  डवचर्णा, ? * इंव- 
डार [ ख८ डमरू ] पु० वाळूच्या धडवा- 
ळासारख्लें एक चमवाध. २ मोठ्या गलभ्रतांवर 
नांगर ओंडून घ्यावयाचा राहाट, > जायाचे दोन 
चिरे एकमेकांपासून सुट्टं नयेत म्हणून जी लॉखं” 
डाची पट्टी त्या दोहोंना खिळविण्यासाठो बस” 
वितात ्त।, ४ दोन लांकडांना एकाला एक खिळ” 
वावयास[ठॉ ठोकलेली पट्टा. वि डा 
डोरणे अ० क्रि अंगावर दागिने खूप धाळन 
नटणे. [ पहा. 
डारा, डोहुरा मागें “ डवरा, २ ' ढहुरा 
डोरी, डीर पु० डर नांवाचें वाथ वाजवणारा 
/%/५ ५ प "ऱ्नार 
डारी जोशी, डोऱ्या जोली पु०वर 'डाकाचा 
पदा, रॅ 
डाल [ हिं० ] पु०१वस्तूचा आकारावेशष २ 
चालणे, बोलणें, हसणे इ० वाबर्तातील कोणेकांची 
विशिष्ठ तऱ्हा कि० लकब. ३ थाटमाट. ४ 
देवावा. ५ प्रतिष्ठा, & डालदार वि० दिल्षण्यात 
सुंदर किं सुवक, डोलासिय़ा पु० नखरेत्राज 
पुरुष, नटवा माणूस, डोली वि १ छाकटा; 
थाटमाट करणारा, २ गावे. 
डोळ न० ९ मध्यें मध्ये कांहों विशिष्ट राळ 
आकडे, नांवे, ३० घालण्यासाठों ज्यांत जागा 
रिकाम्या तोडिल्या आहेत असा लिहिलेला कागद; 
हुकुम ,इ० लेखांत अश्या रिकाम्या सोडलेल्या जागा 
प्रत्येक, & डोलपत्नक मध्यें मध्यें नांवें, आंकडे, - 
इ० भरावयासाठा रिकाम्या जागा सोडून तयार. 
केलेला जमाबंदा इ० चा खरडा. 


1) 


ढ 


ढ मराठी व्यंजनमालेंतील हें चवदावें व्यंजन 
आहे. 

ढ वि? १ अक्षरशत्र. २ अगदी अडाणी ;व्यव- 
हारचातुय ज्यास बिलकूल नाहो अत्ता . 


ढ£ई स्त्री० ९ जोराचा प्रयत्न; नेटाची खटपट. | 


२ काम चालविण्याच्या वॉवंतात चिकाटी. २पाहु- 
ण्याचे एकादयाला घरां फार दिवस किं ०चिकटपणाचें 
वास्तव्य (देणें, देऊन वसणें.) 

ढक पु० १ घराचा किं० नर्दाच्या कांठाचा 
के० टेकडीचा कोसळून पडलेला भाग. २ ढग; 
मेव. 
हंक वि० अवाढव्य; अति मोठा, उंच, ।के० 
विशाल ( धर, माणूस, झाड ). 

ढकल [ स० ढकलणें ] स्त्री १ निष्काळजी- 
पणाचें करणें; उडाणटप्पूपणा , २ करावयाचें काम 
लांत्रणीबर लोटणें. & छकलयुजर ,डकलगुजारी, 
ढकल्गुजर (-रा-) ण, स्रो?, ढछकलयुजारा 
पु०कसेबसे दिवत घालावगे; अडचर्णांत कशी तरी 
कालक्रमणा . करणें. ढकल्चंद, ढकल्लाप्पा, 
ढकलनंद्‌,.ढकलनंदन, ढकल्या वि० ढकल्पट्टी 
करणारा; काम -चांगळें होत आहे किंवा वाईट 
होत आहे याचा विचार न करतां काम रेटणारा . 
ढकलपटी स्त्री०ढकला ढकली करण्याचा प्रद्वात्ते. 

ढकलणें स० फक्रि> ९ दर कि० बाजूला 
तारणें किं० लोटणें. २ कसेबसे ( कांहीं काम ) 
रेटून संपविणे; ( काम ) उडवून देणें. ३ अडच- 
णांतन कसे.तरी ( दिवस ) घालविणें; ( काल) 
बर्ठिगें. ४ ह्यानें याच्यावर व त्यानें ह्याच्या- 
वर ( कांहीं काम ) कोलणें, 

ढकली स्थी० १९ उतरणावरून गाडी चालतांना 
व्ेळांच्या पायांना चाकें लागू नयेत म्हणून | 
लाकूड चाकांपुढे बांधतात तते > गाडीची गति 
बंद करण्यासाठो जें लांकूड बांधतात त. 

ढकशी स््री० समुद्राचे पाणी ज्याच्यावर येऊन 
आपटतें तो निसगैजन्य किं० मतुष्यकृत धक्का. 

ढका, ढक्का, धक्का पु? १ जोराचा आधात; 
जाररानें आलेला किं० लागलेला किं० दिलेला नेट 


टर 


रि ढगळ 


किं० केलेला आघात किं० लांवंलेला जोर. २ 
दुदेंवाचा हल्ला. ३ व्यापासंत बसलेली ठोकर 
(वस्षणें ). २ इजा, अपाय, हानि; उ०मुद्दलाला 
धक्का न लागल असा व्यापार कर. 

ढकार [म०ढक ] पु० न० ९ मोठा ढग; 
काळोखी "डणारा ढग किं० मेघ. २ (नंदभापेंत). 
एक हजार हा संख्या. 

ढंकाळ नि०१प्रमाणापेक्षांआथेक उंच (माणूस ,. 
जनावर, पदार्थ ). २ लांबटांग्या, & ढकाल 
पार्वती स्थी० विश्ोभितः देसण्या इतकी उंच 
अशी खत्री, 

ढकी, ढक्की, घकी, 'घक्की स्थी०, ढका,. 
ढक्का , धक्का पु० १ जोराचा आणि आकस्मिक 
नेट किं० रेट ( येणें, लागणें, बसणें, लावणें देणें). 
२ व्यापारांत किं० व्यवहारांत आलेली. किं० वस- 
लेली ठोकर किं० झालेली हानि. 

ढक्का [ सं०] स््री० मोठा नगारा: सांत्रत . 

ढग पु० मेघ. ढगाळ वि०मेघांनो आच्छा- 
दित (आकाश ). 

हंग [ हिं० ] पु० व्यसन; अयोग्य नाद; 
भलताच वर्तनाचा प्रकार. & आपल्या हंगाचर 
येणे आपलें खरें आणि हिडिस रूप प्रकट करणें. 
ढंग करणें, ढंग ढंग करणें आ नाद करणें. 
ढंग धोतर न०, ढंगधत्त्रा पु० ९ १ वेडे चार 
किं० चाळे. २ फसवेगिरी. ढंगधोतन्रेकरी पु० १ 
जादुगार. २ झाडपाल्याचीं औषधें देणारा , 

हंसी, हंग्या 'वि० १ वेडेवेडे चाळे करणारा. 
२ वात्रट,खोडकर . 

हुंगडया स्री? अ० व० भलमभल्त्या गोष्टी 
किं० चाळे ( करणें, लावणें, मांडगे ). 

ढंगढग, ढगढगां क्रि वि० हालत हालत; 
झोंके खात खात; डुलत डुलत. 

हगढग स्तनी ०ब्रोभाटा; कोणेकाच्या वदकर्माची 
वाच्यता. 8 एकाद्याची ढगढग होणें( कि० 
वाजणें ) त्याचें वदकर्म' चव्हाट्यावर येणें किं० 
जाहीर होणें, 

ढगळ वि० १ मोठ्या आकाराचा.२ जिच्या- 
वर मातींचीं डिखळें फार आहेत अशी (नांगरलेलीं 
जमीन ). २ खर्चीक; सढळ हाताचा ( चांगल्या: 
अर्थानें ); उधळ्या ( वाडेट अर्थाने ). 


ढगळ 


ढवळणा 


न्« 


ढगळ स्त्री 2 युदद्वारे कांदो. आजारामुळे 
“पडतो तो पातळ मळ किं> तो आजार. २ नास- 
"लेला भोपळा , कोहोळा, इ०मध्ये जो पातळ चोथा 
होतो तो. ३एक वृक्षांवशेप. र्‍ 

ढंगळ वि० 2 लांबरटांग्या. २ प्रमाणापक्षां 
अधिक उंच, 

ढंशळणगें अ० क्रि? १२ युदद्दारे पातळ मळ 
पडण्याच्या विक्तीनें जर्जर होणे, २ कोहळा, 
भोंपळा , इ० नासून त्यांत चोथा पाणी होणे, 

ढगळा पु० पर्णयरुक्त लट्टान फांदी; टाढाळा . 

ढगाड, ढगार [ म० ढग ] न० मोठा आणि 
काळा ढग. 

ढंडेरा वि० ढेरपोट्या; उपाचें पोंट फार सुटले 
आहे असा. 

ढणढग , ढणांढणां क्रि० वि० मोठा प्रक्रादा 
पाडून ( दिवा जळत अक्षणें, चुडोत लांकडें पेट- 
लेली असणें ). 

ढणढणणगे अ० क्रि १ खगखगणे. २ मोठा 
प्रकाश पाडून (दिवा) तेवत असणें क्रिं० चुर्लांत 
(लाकडे) पेटत असणे, 

ढणढणीत वि» प्रखर प्रकाश पाडणारा तेवत 
असलेला ( दिवा ). 

ढणढण्णा पु० ज्याला अगदी कांहीं विद्या नाहो 
असा माणूस. 

ढप, ढब स्त्रा2 2 कोणेकाची चालण्याची, 
बोलण्याची , हसण्यार्चा विशेष तऱ्हा किं लकत्र, 
२ पदार्थविशवाची घडण किं० आकार. ३ रेट; 
झोंक; वैभव; नूर. & ढब (-प-)दार वि०अल्य 
किंमतीचा असून दसण्यांत सुंदर ( दागिना, 
-मोती, पात्र इ० ). 

ढपघाई, ढव्रघाई स्त्री > मागें “* डफ * मध्यें 
पहा. 

ढप्ला, ढपळा पु० लांकूड, भिंत, गुळाची 
ढेप, इ० चा पडलेला किं० पाडलेला मोठा खंड. 
अश्या लहान खंडाला ' ढंपली, ? ' ढपळी ? असें 
- म्हणतात. 

'ढपळ, ढप्पळ न०, ढपळवणी स्त्री ०ब्ेतापेक्षां 
जा पळ 
स्व्ी० नगलिवंणाचे ळ्ी. अ ववी बवळधाळ ऱ्ह ) 

करून राहाण्याचा किं० 


। वागण्याची सरगो; फाजील 'वचं करण्याची प्रद्वातत 


किं० तऱ्हा, 

ढपळा पु०, ढपळी स्त्री वर * ढपला, ? 
* दृपळा ! पहा, 

ढब स्थ्ी० मारो : उप ? पहा. 

ढब्रक न०, ढबका पु० फळ, युळाची ढेप, 
इ० चा मोठा खंड ( पडलेला क्रे० पाडलेला ), 

ढवुला वि० गोटींदार; ठेंगणाठुसका; युट 
गुर्टात. 

ढवू, ढव्वू, ढवृूक पु० दोन पैत्ते किंमतीचे 
तांब्याचे नाणें. & देखण्य़ांत ढव्व चालण्यांत 
शिवराई २ शक्तितरीन लट्र माणूस; दिसण्यांत 
सुदर आणे हुशार परंतु वुद्धिहीन आणि कर्तृत्व- 
शुन्य माणूस. २ दिसण्यांत ठसठर्शांत पण लेचा- 
पेचा ( पदार्थ ,-पलेंग, कपाट, पॅर्टा, इ० ). 

ढमके, ढमढसें न? ढमढत आवाज करणारें 
डफ इ० वाद्य, 

ढमाई स्थ्री० ल्ट्र आणि ठेंगणी मुर्लर्णा. 

ढमाल, ढमाहय़ा वि० लठ्ठ आणि ठेंगणा 
( माणूस ); ढेरपोट्या. ' ढमाली ? हें ह्ली लिंगी 
रप. 

ढळपा पु०, ढलपी स्त्री”, ढलपट न? 
भिं्तांचा गिलावा , लाकूड, गुळाची ढेव, ४० चा 
पडलेला किं० काढलला खंड. & आठ हात 
लाकूड आगि नऊ हात ढळपी फाजील आर्त" 
शयोन्तीचा प्रक्रार सिंदावयाचा हा वार्तप्रचार 
आहे. 

ढवक न० पदार्थांचे अर्धुक, 

ढवढव स्त्री० 2 अव्यवस्था, २ बोभाटा. “ढव- 
ढववाडा ? पु० असाही ह्या अथी दाव्द आहे. . 

ढवढवणें अ० क्रि? १ आरंभिलेले कात 
फनणें; योजलेळा बेत ढांसळणें, २ वुडण, ह 
होणें, गमावगें; उ० त्याची मामळत ढवढवडी . 

ढंवढाळ न० १ नाना प्रकारच्या खप 
लटपटी समुच्चयानें; हरणक प्रकारचा खटाटोप क्र न 
व्याप, २ संताराचा ठ्य़ाप; प्रपंचाचे खटले. ९ 
हंवढाळ्या वि० खटपटी लटपटी करणारा; उदा” 
ढार्ला करणारा. 

ढवळणा पु०, ढवळणे न० [ 
लाह्या करण्यालाठो जोंधळे, बाजरी, ३० 


म० ढवळणे ] 
घान्य 


ढवळणे 


८२९७ 


ढांकळ 


वात्रांत घालन ती. ढवळण्याप्ताठी जी ळाँकडाचा । 


घेतात तो दांडा ,-ह्याच्या पका टाकाला 1चव्या 
बांधून त टॉक मऊ आणि चडूतारष वाटाळ वाळल 
असते; धाटणा 

ढवळणें स० क्रि० १ पदार्थांचे कण ० 
परमाणु हालवून इकडचे तिकडे आणे तिकडचे 
इकडे, खालचे वर आणि वरचे खाला करण 
हालाविणें, २ व्यवास्यत पदार्थ अव्यवास्थत करण 
३ कामाचा विचका करणें. अ० फक्रिे० के०्भाव- 
कर्तरि आजाराने पोटांत अस्वस्थता उत्पन्न हाण 
ब्रेमादि मनोविकारानें अंतःकरण आक्रान्त हाण 
उ० माझ्या पोटांत ढवळत. 8 ढवळाढवळ स्त्रा० 
अव्यवस्था; गोवळ; गह 

ढवळा [ म० ढवळणे ] पु० घोटाळा; अव्य- 
वस्था: नासाडी ( कामार्चा, वेताची ) 

ढवळा [सं० धवल] पु० पांढऱ्या रगाचा. & 
ढवळ्या शेजारों पोवळा बांधला वाण नाहा 
पण गुण लागला चांगल्या माणताच्या सहवा- 
साला वाईट माणूस राहिला असता चागल्याच 
चांगळे गुण वाइटास न लागतां चांगल्याच्या अंगी 
जो एकादा वाईट युण असेल तवढा मात्र तो 
मनुष्य चटकन्‌ उचलता . वाण म्ह० उत्तम जात 
खुण म्ह० दुर्गुण 

ढवळी स्त्री एक वनस्पतिंविशेष 

ढवा पु० १ नपुंसक; पढ २ कलावतिणीचा 
सांजिंदा मेणामिणीत दिवा, छृपणाचा 
केवा, गाजराचा मेवा, आण हिजड्याचा 
हे चार निरुपयोगी प्रकाश अत्यल्प दणारा 
चिक्क माणसाचा पैसा, गाजराचे पक्वान्न 
ह्या चार गोष्टी असून 


दवा 
आणे पंढाचा सांवत , 
नसून सारख्याच 
हवाळ ६० * टवाळ इ० पहा 
ढसळ, ढसाळ, ढसर ढस्सर वि० खर्चीक 
उदार; सढळ हाताचा & हाताचा ढसळ 
वार्याने खचे करणारा | 
ढसढघ ढसांढसां, ढसांढस, ढसासा 
(क्रेठ वि० आवेशान जोरानें ( रडणे [के ० पिणे) 
सळणें, ढसाळण पुढ ढासळणें ? पहा 
ढसासणे स० क्रि" बारदानात पदाथ चेपून 
भरणें. & ढसासून भरणे बारदानात पदाथ 


चेपूत बेूत कोंगणें, श० क्रि? मोठगीठ पोट 
घऊन पिणे, 

ढळ [ म० ढळणें ] पु० १ स्थानापासून च्युत 
होण्याची किं० सरकण्याची क्रिया, २ भरैश 
च्युति. २ चुकी; दोष; आपल्या कामात केलेली 
चुकी; उ० माझ्या कामांत कधी ढळ पडावयाचा 
नाहा, 

ढळढळ (-ळां ) क्रि० ।वि० १ जोरानें [्कि० 
ओकसा वुकशीं ( रडणे ). २ झळझळांत प्रकाश 
पडेल अशा रीर्तानें ( दिवा तेवणें, आन पॅट्ण ) 

ढळढळीत वि० १ खूप प्रकाश पाडणारा 
( तेवत असलेला दिवा ). २ स्पष्ट दिसणारे 
( अक्षर, आक्काते, चित्र ). २ ज्यावद्दळ संशय 
राहावयाला जागा नाहो असा (पुरावा अप्राष) 

ढळणे अ० क्रि? १ स्थानापासून भ्रष्ट हाण 
सरकणे. २ कतेव्यापासून दर सरणे, २ ढासळू 
( प्रक्षाति ). ४ माझार खाण कचरणे , ५ ल्याला 
न लागणें ( बाण, धोंडा ). ६ दवादकावर 
वारली जाणें ( चवरी, पंखा, मोरचेल, ३० ), ७ 
कलगें, वाकडा होणें. ८ ( नियम,कायदा, वाष, 
३० ) मागें पडणें किं० न पाळला जाण 

ढळता [ म० ढळणें ] व ० निम्हाइकाचा 
फायदा होईल अश्या रीतीनें: कललेला ( कोटा 
तराजू ३इ० ). 

हढळपा पु०, ढलपी स्त्री० लाकूड, दगड, 
भिंतीचा गिलावा, इ०चा उडाडेला कि० उडाव- 
लला खंड [॥० कळपा 

ढळाढळ (-ळां ) क्रि वि० माठमाठ अश्रु- 
बिंदु ढाळून ( रडणे ) 

ढळेपंज [ हिं० ] दि०्फार म्हातारा(धोडा) 

ढांक न०; ढांकळ स्त्री० १ जुनाट स्व. २ 
२ ज्याची पानें झडून गेलों आहेत अतं झाड 

हांक न० वइं,कुंपण ,इ० ताठों पुरलेले झाडाचं 

ट प्रत्येक. 

ढांक वि० अवाढव्य, अगडबंब ( झाड, पर, 
मनुध्य,प्राणी ) 


ढांकण, ढांकणी , ढाकणे माग झांकण, ? 
: क्ञाक्णीं, ? “ झांकणे ? पहा 
हांकळ, ढांकूळ वि० ९ जुनाट (दक्ष ). २ 


शाखापर्णरहित ( वृक्ष ), २ लाऊटाय्या ह्य! अर्थी 


ढाल 


£ हांगळ ? असाही शब्द आहे. 
ढांके न० लट्ट आणि मजवत काष्टठखंड. 
$ हांक * पहा. 


ढांग [ हिं८ ] स्त्री १? एका पावलानंतर 


। 


टाकलेडे दुसरें पाऊळ, २. टाकलेल्या दोन पावलां- 


मधील अंतर. ३ उभे राहिलेल्या माणसाच्या दोन 


मांड्यांतील अतर; उ० त्यानें चोराला ढांगेत आव- । 


ळिले, ४ तंगडी, तंगड . 


ढांगर त वृक्ष, वेली, इ० ना आवारार्थ । 


दिलेला खांब किं० लाकडाचा सोट . 
ढांगळ, ढांगाळ वि० 2 लांब लांब पावलें 
टाकून चालणारा ;लांबटांग्या, २ अवाढव्य;प्रमाणा- 
पेक्षां माठा अतल्यामुळे विशोभित (माणूस ,पदार्थ) . 
ढांगळणं स० क्रि० कोणेकास तुच्छतेने वाग- 
विणे किं० त्याला हिडिसाफिर्डास करणें. 
ढांचहूं, ढांचंदुंच न० कोणा विचारलेल्या 
प्रश्नाला दिलेले विस्षगत- [किं धरसोडचिं उत्तर, 
क्रि० वि० विसंगतपणें ( वोलणें, उत्तर देणें ), 
ढांडळ, ढांडाळ, धघांढळ वि० 2 ल्ट्टु आगे 
उंच अल्ें ( जोंधळ्याचे ताट ). २ आतिशय उंच 
आणि विशोभित्त दिसणारा ( कांदा पदार्थ ). 
ढाढी [ हिं० ] पु० मुसलमान गाणारांची एक 
जात. 
ढांढोरा, ढांडोरा, ढांगोरा [ हिं० ] पु० 
ढोलकें इ० वाच्च वाजवून कांहों गोष्टी सर्व लोकांस 
जाहीर करण्याची क्रिया ( पिटणें ). 
, ढांढुळणें [ ल॑८ दुंडतपासणें, शोधणे ] स० 
क्र० ( पाहिज आहे ता वस्तु ) इकडे तिकडे 
शोधणे [किं० हुडकणें;( पाहिजे आहे ती वस्तु जेथें 
असण्याचा संभव आहे ती जागा ) शोधणे 1० 
काळजीपूर्वक तपासणें; उ० जरीकांठों खणासाठो 
मी सगळी पटी ढांडुळली; उठ्या पेटांत मी जरी- 
कांठों खण ढांढुळला. 
_ ढाण न० ८ घरात पाणी सांडून हातो तो 
चिखल. २ फळें, शरीर, इ० वरचा डाग. क्रि० 
1व० अत्यंत , फार; उ० आंवटढाण,टीप --हा छाट 
विशेपणाच्या पुढें येतो. वि० र अमक व 
भोग डा 9 
र जणच तन ३० इलक्या जातीचा 
(के० राकणें ) त्याज्य 


किं० आप्रेय म्हणून टाकणें ,परित्यागणें ,किं ० फेक्रून 
देणे, ढाणकास जाणें १ मतणांत जाणें ( वैता- 
गांत ). २ नाश पावणें. 

ढाणकस वि लट, दणगट, मजवूत ,विप्पाड, 

ढाणे न० फळें, शरीर, इ०्वरील डाग के० 
चट्टा. 

ढोण्या वि० 2 अन्यन्त आंबट (आंबा, ताक). 
२ ठिपकेदार ( चित्ता, वाघ, सर्प ). & ढाण्या 
वाघ पु० चित्ता. शि 

ढांपण न०, ढांपणी स्त्री» [ म० ढांपणें ] 
2 झांकण, आच्छादन. २ घाण्याभोंबती फिर- 
णाऱ्या बैलांच्या डोळ्यांस घालतात तीं झांकणें. 

ढांपणी [ म० ढापणें ] स्त्री १ झाकणे किं ० 
झांकण्याची क्रिया, '. झांकण. २३ ल्पावेणें [किं ० 
लपवण्याची क्रिया, 

ढांपणें [ हिं. ] स० क्रि० ८झांकणे,आच्छा- 
दणें, २ ल्पाविगे. ३ कांहो गोष्ठ दडपून टाकणे 
किं० जाहीर न हाऊं देणें. 

ढांपणें न०, ढांपा पु० [ हिं० ढापना ] 
झांकण, आच्छादन. 

ढापा पु० मोठें पसरट कोल (भिंतीच्या माथ्या” 
वर घालावयाचे ). 

ढाळ [ सं० टाल ] स्री १ शास्तापासून 
वचाव व्हावा म्हणून चमीदिकांची वाटोळी तब" 
कडीपुढें धरतात ती. २ सैन्य कूच करीत असता 
पुढें जं उंच निशाण चालवितात तें. २ किल्ल्यांवर 
जें उंच फडकत असतें तें निक्लाण, ४ गळ्याचे पुड 
आलेले दिसतें तें हाड .५ (लाक्षणिक १गांवाच) र्क्र० 
संरथेची आवरू राखणारा कोणी माणूस;ज्याच्यावर 
भिस्त ठेवितां येईल अत्ता माणूस;वाली . न० त््रीच 
विटाईचें किं० मर्दुमर्काचें कांहीं कय . & ढाळ 
देणें 2 संग्रामाला सिद्ध होऊन राणे. २ तेया” 
माला कोणेकाला आव्हान करणें. कोणेकाळा 
उलटी ढाळ देणें (किंन्दाखाधणे), ढाळ उलट 
(किं०फरावेणें)१त्याच्याविरुद्धउठणें.२त्या च्यादा 
कृतघ होगे. ढालगज [म० ढाल--गज*हती)] 
वि०उडट,निलंब्ज,जत्रा ,अचरट. ढालगज भवानी 
स्त्री० वेडेवेडे चाळे करणारी स्त्री; अजागळ ला. 
टीप ,-प्राचीनकाळी शत्रच्या किल्ल्याचे दरवाजे 
किं० भिंती फोडण्याच्या कामा डोक्यांना ढा 


ढास 


८२९ ढिकळी 


1 -----___-नआाााााााा चच 


त्रांलेल्या हत्तीना त्यां चेंवर डोक्याचे रट्टे मारायाला 
योजीत असत यावरून 'ढालगज? हा शब्द उत्पन्न 
झाला. आमचे मराठी भाषेचें '“वाधप्रचार ;म्हणी , 
३० २? लेखांक ११२३ पहा ढालकरी पु०१कोणा- 
सरदाराची ढाल ( ध्वज ) वाहाणारा शिपायी. 
२ कुटुंग्राची [किं० हैस्थेची जवावदारी वाहाणारा 
मनुष्य .ढालाईत पु० ९ वड्या माणसाच्या स्वारीत 
ढाळ वाहाणारा हुजऱ्या. २ पैन्याचा ध्वज वांहा- 
णारा. ढाल्य़ा वि० १ ढाल वाहणारा, 
२ नाना प्रकारच्या उलाढाली करणारा. 

ढास ,ढांल स्त्री्कोरड्या ख्लोकल्याची. उत्तळी 
( मागसें, जनावरें, यांना लागते ती; क्रि० 
लागगे).& ढाखरा वि०डास ज्याला लागली आहे 
असें ( माणूस, जनावर ). 

ढास कि० नापीक ( जमीन; शेत ). 

ढांख पु० सरपादीना केलेठा दश किं घेतलेहा 
चावा कि० त्या दंशाची किं० चाव्याची जादा. 

ढांसण न० १ आधार; आश्रप्र, २ आश्रय 
देणारा. २ ऐन समय; आणीबाणीची वेळ. ४कांहीं 
कार्याथै ठरविलेल स्थळ, 

ढांलणी, ढासणी [ 
खोकल्याची लहर ्किं० उमेळी 

ढांसणे, ढासणं.अ० 1१० 
गर्जना करणें. 

ढासण्य़ा खी० अ०व०ग 
बांधावयाच्या दोऱ्या 
० ९ धक्का; जोराचा तडाखा. २ 
अप्रिय किं० अशुभ गोष्टींचा मनाला बसलेला धक्का 
र्किं ० दढशत र्कि० वाटलेली खती ( तरण 1) घण, 
बाळाणें, काढगे ); ३० पोरानें आईचा ढासरा 


घरा . व 
हासळणें अ० क्रि १ नीट रचून ठावलला 
पदार्थ कोसडून पडणें, २ चांगळी प्रक्ञांते कायमचो 
बिघडणे; उ० मला आमांश झाला तेव्हांपासून 
प्रक्षाति ढासळली, स० [र्क ०( नीट रचलेला 
तस्काळेत करून पाडण. 


वदार्थ विस्क ऱ्ऱ ही. 0. 
! ढाळगे ] पु० १ पॉटांताल मळ 


मळ्ढासणें] स्री०कोरड्या 
( लागणें,राहणें ). 
१ खोकगें. २ 


डीचे वेगवेगळे भाग 


न 


तळ होऊन यु दद्वारें जोरानें [ वाढिर पडता तो. २ 
तसा मळ पडावा म्हणून ज औषध घेतात तैं. 


३ नोकर ४० कांची केलेली हकाल्पट्टी; त्यांना 
कामावरून काढून टाकणें; उ० मी. आपल्या पर- 
टास ढाळ दिला. ४ मौक्तिकावर्राल जो तेजो- 
| तो. ५ उतरण; उतरतेपणा; कल. ६ 
दागिना , पात्र, इ०् चा घाट, ७ पारपाठ. & 
नोकराला ढाळ देणें त्याला कामावरून काहून 
ट्क्णें ., एकाद्याच्या ढाळाखाली पडणें ( किं० 
ढाळीं पडणें ) त्याच्या सोयांचा किं० मनाजोगा 
होगे, ढाळ पडणें ( किं० लागगें ) कांहीं शिस्त 
अंगवळणी पडगें. ढाळ उखाळे पु० हगणे आणि 
ओकणें ह्या एकदम झालेल्या विक्ठाते ( होगे, 
चालणं ). 

ढाळक न० रेच करणारें औषध. 

हाळणी [ स० ढाळणें ] स्री ० 9 नांगरलेल्या 
शेताचा पृष्टमाग सारखा करणें. २ पंखा, चवरी , 
इ० कोगेकाच्या डोक्यावर वारणें क० हलविगे.. 

ढाळणें [ म०  ढळणें "चे प्रयोजक ] स० 
क्रि० १ (पंखा, चवरी ३०) देव किं० राजा कें० 
कोणी बडा माणूस यांच्या डोक्‍यावर हालविणें किं० 
फिरविणे. २ (अश्रु) डोळ्यांतून वाहेर गाळणें; उ० 
त्याचे मरण ऐकून सर्वोनी अक्ठ ढाळले; उ० माझ्या 
आईसाठो मी पुष्कळ वर्षे अश्रु ढाळले. ३ नांगर- 
लेल्या शेतांतील डिखळे फोडून तें साफ करणें. ४ 
मोत्यानें आपलें तेज पस्तरगे. अ० क्रि० १ पातळ 
मळ युदद्वारें जोरानें वितष्ट करणें; उ० तें मूल 
सकाळपासून आतांपर्यंत नऊ वेळां ढाळलें. २ 
डोळ्यांतून पागी गळणे; उ० माझे डोळे आलीकडे 
फार ढाळूं लागले आहेत. 

ढाळा पु० १ झाडाची तोडलेली पर्णेयुक्त 
ज्ाखा.२ हरभरा ,वाटाणा ,लांक )३० चै रोप, 

हाळी स्थी० झाडांची फांदी. 8 घरायाला 
नाहीं ढाळी ( किं० डाहळी )आणि बसायला 
नाहीं सावली मागें ' डाहाळी * मध्यें पहा. 

हाळू [ हिं० ] वि० वहुतेक मिंतीसारखी 
( चढण ); आते कठिण ( चढण ). 


“> त 


ढाळ्या पु० कळीला पुरवण दळले जोडलेलं 


छप्पर , 


ढिकळी ,ढिकुळी [मळढाग] स्त्री०१ भाताचा 


ढाळया पु० दवंडी पिटण्याचें काम करतो तो. 


अक कशी 


दढिगर 


८३० 


ढोवर 


शितें एकमेकांना चिकटून झालेला गाळा. २ नास 
लेल्या दह्याचा गट्टा.३जमीर्नावर गोठलेल्या रक्ताचा 
गोळां, 

डहिगर, ॥हंगार, डिंगारा [ म० डोंग | पु० 
माती, गवत, लाकडे, ३० चा ढोग, किं ० रास. 

ढिंगी स्त्री टेकण, आधार ( देणें, लावणे ) 

डढिपळ, हढिपरळ न० माती, शण,इ्चा गोळा 
किं० गोटा 

ढिम, ढिम्म स्त्रा० 2 स्तव्ध( वसणें,राहणें ); 
उ० कोणी कांहों ( किं० कितीही ) बोला, दा 
आपला ढिम्म वसतो, २ यात्किचित सुद्धां पार- 
णाम घडून झालेली हालचालीची प्रश्नात्त ( अक 
रणरूपी प्रयोग ); उ० मी त्याला इतकें रागे भरला 
पण त्याला ढिम्म झालें नाहीं ( रकिंठ त्याणें ढिम 
खाडी नाहो ). 

ढिमा पु० 2 नदीच्या प्रवाहातील कोरडे स्थळ 
( वेटासारखें ). २ टेकाड, जमीनीचा उंचवटा, 

ढिमा वि ज्याच्या हालचाली अति संथपणा- 
च्या असतात असा; विमा. [भाग. 

ढिसोरा पु० पद्ठाच्या शेपटीकडचा कण्याचा 

हिरा, डिरा पु० २ झाडाची कावळा फांदी. २ 
फांडांचे कोंबळें टोक, ३ फांदीचा अंकुर. ४ गव- 
ताची पेंडी घरावर चढलेल्या श्याकारणाऱ्याच्या 
हातांत द्यावयाची आंकडेदार कांठी. 


ढिरी [ म० ढिरा ] स्त्री १ कोंवळी फांदी.२ | 


पानांचा किं० फांदीचा अकुर, ३ वाल्यावस्थेतीळ 
फुलांचा अंकुर . 

ढिलता, ढिला [ हिं० ढीला ] ॥वि० सेल, 
अधळपघळ ( कपडा ६० ), २ कर्तव्याकडे फारसें 
लक्ष्य न देणारा. ३ ज्यांत विशेष चोकशी किं० 
त्वरा नाहा असा ( कारभार ). & ढिला कमा- 
इंत पु० १ अशक्त घोडे; धाडकूल.२गांडू ,॥भितरा 
ढिला माळ पु० २ कतृत्वशून्य माणूस; घुचाट 
गाडू, २ भकार पदार्य, ॥ढेळी दोरी स्थी० सोम्य 
प्रकारची नियंत्रणा; करडा नव्हे असता अमल (देगें, 
ताडण ). कांसोटयाचा हिला वि० नि:रोकपणें 
जारकमं करण्यास प्रवृत्त होणारा, कमरेचा ढिला 
वि० नपुंसक: पंढ 


ढ णां रि न्न ऱि 
क ्ू वणं [ म० ढिला ] स० क्रि सडेल 


अक्षम्य दिरंगा 


ढिल्या वि० 2 ज्याचें शारीर आते पोकळ, 
सैल,के ८थिलथिलांत असा.२जो आपला कामें आते 
संथपणे [क० फारशी काळजी न वाहतां चालवितो 
असा. 
ढिल्टी [ हिं८ ] स्त्री८१ करावयाच्या कामांत 

इ ( करणें, पाडणें ). २ कामांत 
चालढकल; काम कसे वरले करण्याकडे प्रद्वाति किं० 
करण्याची तऱ्दा. ३ कोगेकाला कांहो बाबतीत 
दिलेला सवळत. 

डढिवर, ढीवर [ सं० धीवर ] पु० मासे पक- 
डणाऱ्या कोळ्यांची जात रकिं८ त्या जातांचा इसम. 

डिसळ,, ढडिखाळ वि० १ औदार्यांनें पेसे 
खर्च करण्याकडे प्रव्रात्त ज्याचो असा; सढळ 
हाताचा; खर्चीक, २ आकाराने मोठा पण लेचा- 
पेचा [० अद्वाक्त, 

डढिलळ, ढिसाळ, ढिसर, सूळ वि० 
मऊ हिराच लांकूड; लवकर मोडणारा किं 


१ 
णारा, २ आकाराने मोठा १ण अशक्त ( माणूस 
शु). 


ढिसळण, 


ट-> 


ढांसळणें, अ० क्रि> नोट रायून 


_ ठेंबिळेला पदार्थ कोसळून पडणें ( विह्रि धर ३०) - 


ढिसा पु० सुंदर पिसाऱ्याचा एक पक्षी हा. 
मासे खातो. रि 

ढीग पु० १ रास (धान्यादिकांची ). २ पदार्थ” 
वेशेपाचें मोठें प्रमाण, रॅळचेल, वैपुल्य, ४०. १० 
पुष्कळ, मनमुराद, विपुल. & ढीग करणे मोठा 
प्रयत्न करणें. ढीग घालणें ( पाडणें, लावणें ) 
शतकृत्य करणें ( उपद्दासांत किं० वैतागांत ) 

ढील वि० १ सेल. २ बेफिकोर; गाफील 

ढील [हे० ] स्त्री० 2 सईलपणा. २ कामांत 
कुचरपणा ( होणें, असणें ), ३ कामांत दिरिंगाई 
( करणें, लावणें, मांडणें ). & कोणेकाला ढीळ 
देणे त्याला त्याच्या तंत्राप्रमाणें -किं० सोयीप्रमा 
वागावयाला मोकळीक देगें. कामाला ढी 
पडणं तें कसेंवसें केळे जाणें; तें. धाईबाईन 
संपविले जाणें , 

ढील [ हिं ] न० २ हेरपोट.२ (उपहातांत) 
अवाहृव्य, फार मोठा ( पदाथ, माणूस ); ३० 
केवढं तरी ढील हो ! 

ढोवर वर “ ढिवर २ पहा. 


ढुंकून 


_______1-----ॅसशलशश 


हुंकून [ म० दुंकणें ] क्रि वे० डाक 
करून, आदरुदडीनें ( अकरणल्पा प्रा 
त्यांणीं आहेर आणला त्यांच्याकडं गोदूवाईं 
सुद्धां पाहिल नाहा 
हंग .दुंगण ,हुंगाड न०दान कु€ जोडीने; कंवर 
आणणि मांड्या यांच्यामधला शर!रा'चा भाग.&डंग- 
णाचे सोडन डोकीस गुंडाळण लाजे सोडून वागण 
डाच्य़ा बाता डंगाड खाय लाता निलंज्जपणे 
वढाई मारणे; आपली फजीती झाली तर्रा लोकांची 
मी फर्जांती केली अलल म्हणण दृंगणावर आप- 


टणें 2 आपल्या काढा सच्कींसुळ नुकततान पावण । 


कि० ठोकर खाण. २ कोणेकाकडून फलावल 
जाणें. कोणकाचें डंगणाल हात पांचण वडाल 
माणसांचा दाव किं० निवत्रणा झुगारून देऊन 
त्यानें स्वच्छंदाने वागण दइंगणमोडं इरले न० 
जें इरलें डोक्‍यावर धेणारा मनष्य ओणवला असतां 
5 हुगणावर वळून मांड्याच्या मागची वाज 


त 
पावसापासून राक्षत त हुंगणमाड न० एक 


प्रकारची सुंगा 
इंडाळणें, दुंडाळणें मागे ढांढुळणें पहा 


'चार्य, दुह्ाचारये [ कानडा दोडु आचार्य 

ठा गर, त्रे यरु] पु० नसता मोठेपणा आपणा- 

कडे ओढून घेऊन प्रीढा मिरविणारा माणूस 

शञ्धोजी मिरे ( उपहासात ). “ढहाचार्य ? हे 

“डोडआचाव ,'ह्या शव्दाचें अन्य रूप आहेःत्याचा 
अर्थ अगदो अविध किं० निरक्षर 

हुंबा पु० लहानशी टेकडी;जमानाचा चवटा 

दुमक्रे, डमडम हुमडुमें न० सुलांचा वाज- 


वावयाचा डफ 

हुमणी स्!० १ दूध पितांना मातेच्या कांसेत्त 
वासरू डोक्याने जो धडाका उेतें तो. २ वासरान 
शिंगे फुटावयाच्या अगोदर डोक्याने मारलेला रट्टा 
ढइशी स्री? ९ दिलेला धक्का २ 


ल. देवल किक विथ वाता गडदपणा 
1 पुढें याजावयाचा 


ठुसकणें स० क्रि १ घुपसणें. २ डोअ्याने 
किं० कोपराने तडाखा मारणे 
ढसका [ स० ढत्तकण ] स्त्री० १ डोक्याने 
किं० कोपरानें मारलेला [के० दिलेला रट्टा 
वासरानें दूध पितांना मातेच्या कांसे दिलेडा [० 
मारलेला तडाखा 
ढसणें स० क्रि० खुपतण; घुस्तावण, अ० क्रे2 
डोके पुढें करून घुत्षणे 
ढसा, डुस्सा पु०्सुठाचा रट्टा युद्धा(मारणे) 
हुशी, डुखी | म० ढत्षण ] स्त्रा० डोक्याने 
करें० कोपराने मारलेला रट्टा 
डुस्स वर ' दुस ? पहा 
ठेक स्री १ मेलाची गर्जना; डुरकणी .२ ओरडा 
आरडा (फोडणे). ३ कोणेकावर आरडून कल्ला 
गहजत्र 
हेकणी, डेंकणी स्त्री० १ ढेकूण वसावयासाठा 
असंख्य भोके पाडलेला लाकडाचा तुकडा गादी 
इ० च्या शेजारीं ठेवतात तो. हा तुकडा जमीना- 
वर ठोकून त्यांतून पडलेले ढेकूण: माहून टाकळ 
जातात. २ ढेकणाची आई 
हेकणी , ढेंकणी स्वी» कोष्टयाच्या मागाचा 
एक अवयवविद्ोष 
हेकगे, ढेंकणें अ० क्रि० कोणेकाच्या अंगा- 
वर ओरढणें किं० त्याला रागे भरणे 
ढेकर, ढेकर, ढेंडूर स्री ० उद्रांतून तांड[वा2 
बाहेर पडतो तो वार्यु. & कोणेकाचा पसा 
खाऊन ढेकर देणें तो अप्रामाणिकपणाने खाऊन 
पचविणें किं० जिरविणे 
हेंकळ, हेकळ, ढेंकूळ, ढेजूळ न० मातोचा 
खंड: शेणाचा खंड. & डेकळाप्रसाण वरण 
( किं० विरघळणें ) फजीती उडाल्याउळ लज्जित 
होणें किं० शरमणें 
ढेकळी, ढेकुळा, ढिकळी स्त्री ९ भाताचा 
शिते एकमेकांना चिकट्टून झालेला लः्ध्या ० 
गोळा. २ कोणत्याही पदार्थांचे कण एकाला एक 
चिकट्रून झालेला गोळा 
हेकी [ हिं० ] स्त्री» चुना छुटण्यांच ]क० 
हे करण्याचे एक साधन, एक तुळई मध्यावदूवर 
फिरणारी असन तिचें एक टाक खाली दावून 
कदम दाव सोडला असतां दुसरे टॉक चुना पोहे 
इ०्वर आदळतें 


खु 
ढेकूण ८ 


ढकूण, ढेकूण पु० ८ अंगांतील रक्त शापून 
घेऊन उपद्रव करणारा एक शुद्र कीट, २ (ल्क्षणन) 
आपणांला ज्याचा सहज नाश करतां येईल किं 
ज्याला सहज पराभवितां येईल असा मनुष्य. & 
ढकणाल ढेकूण खात नाहीं धुद्र काटातील 
प्राणी सुद्धां एकाभेकांशीं खुण्या गोविंदानं वागतात 
( मग माणसांनाही तसें कां वागू नये £ ), का्ण- 
काला ढेंकणासारस्त्रा चिरडण अत्यल्ल प्रयत्नाने 
त्याचा नाश करणें किं०त्यांचा ताठा 1जरविण 

ढेकें न०, ढेका पु० तेल्याच्या वाण्याचा एक 
अवयवाविशेष. 

ढेंग [ हिं ] स्ञा०, 2 चालतांना 
टाकलेले पाऊल. २ राहिलेल्या मनु- 
ह्याच्या दान मांड्यांताल अतर. ३ तंगर्डा, तंगड 

हेंगमत, ढे!गमत न० शात्त्राला कि० रूढाला 
विरोधी असें मत. 

हेंगळण [ म० ढेंग ] ख० क्रि०८ पदाथाच्या 
वरून पाऊल टाकून तो ओलांडणे. २ विचारात 
कें० अवलोकनांत न घेणें, ३ व्रिघडविणे. ४ 
झिडकारणें 

हंगा पु० ढुंगण 

हेंगाळ, ढेंगळ [स० ढंग ] वि० लांबटोग्या 
दूरदूर पावलें टाकून चालणारा. २३ विश्ाभित 
[दिसण्याइतका उंच, 

हेंगोंजी डेंगू पु०९महारांचा युरु.२ दुतऱ्याच्या 
कामांत नसते दोष काढून शेखी मिरविणारा इसम 
“हॅंगोसेंगो , ढेंगमें ,'हे ह्याच अथाचे शब्द आहेत 

ढेंडळ, ढेंडळण, ढेंडाळणें, ढेंडाळळी इ० पुढे 
“ढृंढळ,! इ० पहा . 

हेंढळ, ढेंढळी स्त्री आमांश किं० हगवण 
यामुळें युदद्वारे पातळ मळ वारेवार पडणें. 

हेंढळणें,ढेंढाळणें अ०क्रि० पातळ मळ युदद्वारें 
वाहेर व्लिष्ट करणें; उ० तें लॅकरू तकाळपासून 
एकसारखे ढेंढळत आहे , & ढेंढळपट्टी स्त्री 
जोराचें पातळ मळाचे युदद्दारें विसर्जन 

ढण्या पु० रक्त [पंऊन लठ्ठ झालेला ढेकूण 

हेप,ढेंप न० २ मातीचे मोठें डिखूळ, २ विव- 
यून व्य ॥क० वस्तार; उ० ह्या गांवचे 
नोंतील टका अ तीट वय मयी 

तून करतात तो घट पदार्थ 


न० 


न्< 
>) 


र ढेपूळ 


| उ०्ही गुळाची ढेप पांच शेरांची आहे. भाताची 


शितें एकाला चिकटून होतो तो गोळा.५ कोण- 
व्याही पदाथांचे कण, थर, के? काप, एकाला 
एक चिकटून होतो तो गोळा. ६ नासलेल्या 
दुधाचा चोथा . ७ तेल्याच्या घाण्यांत घालून तेल 

हून घेतल्यानंतर भुईमूग, करडई, ६३० चा 
चोथा जो राहातो तो; पेंड; हा युरांना पोध्ट्कि 
असतां. & हछेंपझाडा पु० गावाताल दशोतकीच्या 
जमिनींच्या तपशिलाचें पत्रक. ढेप पाहाणी स्त्री 
शेतजमिनीची पाहाणी. ढेप फोडणं न० नांगर” 
लेल्या शेतजमिनांतील ढिखळें फोडावयाचें लाकूड, 

ढेपण, ढेप स्त्री कडव्याच्या पेंड्यांची रास, 
-जिच्या माथ्यावर मार्तांचे लिंपण केलठे॑ असत 

ढेपे [ म० ढेप ] स० क्रि रास करून 
रचून ठेवणे, २ पोटांत अन्न कोंवगे,-अधाशा- 
प्रमाणें, ३ मुलाला जुलमानें ( भात ३०) खाऊ 
घालणें, 

ढेपणें [ म० ढेप ] अ० क्रि० २ कागद, 
पत्रावळी , पुस्तकार्चा पाने, ० एकास एक चिक- 
टन त्यांचा जाढ थर होगे. २ कढत उसाचा र्तत 
टणक होऊन त्याला आकारविंशेष प्राप्त होगे. 
स्थानविशपॉ क्रिं० कार्येविशोषी दढ संत्रद्ध दी. 
कॅ० होऊन राहागे. ४ कर्तव्य विसरून कै 
तरी जाऊन वस्षणें: उ० रामभाऊ साखर आणा 
वयाला म्हणून गेळा तो अझून परत आला नादी / 
कोठें ढेपला कोण जाणे ? 

ढेंपशी स्त्री”, ढेपसा एु० 
गोंवर्राचें जळलेलं आणि जसेंचें तत्तच अस्त 
लांड ,-पाणी ओतून विझविलेळे खांड काळे 
न विझविलेल, खांड पांढरं असत 

हा” 

ढेंपळ, ढेंपुळ न०, ढेंपळा पु०, ढेपळा 
मातीचा गोळा; डिखूळ शि 

ढेंपाळी ख्ी०, ढेपाळें न? जमिनीत 
ल्याच्या आकाराचा केलेला खळगा, ज्यांत रक 
विलेळा उत्ताचा रस घट्ट होण्याताठॉ ओत ९ हती 

ढेपूस [म० ढेप] न० ९ जीर्ण पर 
ढांसळून पडलेला भाग. २ नदीचा कोपडून 
धक्का, 

हेपूळ न० फणसाचें अर्धुक. 


| म० ढॅप ] | 


“५८.4४ 


ढेपेचा 


माजडेजा माणूस, 
ढेंब्ररा, ठेवरा वि० ९ ल्ट्ट आणि फुगीर 
( नाक). २ असतें नाक असलेला ( मनुष्य ). 
३ फुगलेळें ( पोट ),४अश्शा पोटाचा ( मनुष्य ).& 
ढेंबरी ढेमाई, ढेमाई सख्री०छट्ठ पोटाची कुलूप त्री. 
हेंबरे, ढेमरें न० १ मोठ, तिष्वट, ३० पदार्थ 
पिठांत घाळून तें तव्यावर थापून आणि भोंवताली 
तेल सोडन करतात तें खाद्य, २ लठ्ठ किं फताड 
नाक. डि रा 
ढेंबूस न० अंगावर,झाडावर, किं० जमीनीवर 
उत्यन्न होतो तों विशोशित गोळा (येणें, वाढणे ). 
ढेमणी स्ची० रट्टा मारण्याची क्रिया; ठोसा. 
ढेमा, ढिसा पु० १नदीच्या पात्रांताल कोरडी 
पडळेळी जागा ,-त्रेटासतारखी दिसगारी. २ ढेवूस, 
वर * ढेंबस ' पहा, | 
डेर पु० डोळ्यांतील गू किं चिकट पदार्थ, 
स्त्री १ फुगळेलें किं० लठ्ठ पोट. २ नेहेमोपेक्षां 
मोठ्या आकाराचे कोणतेंही फळ. पु०, स्त्री० 
कोणत्याही पदार्थांची रास किं० ढीग, च 
हेरणें [म० ढेर ] अ० क्रिे० युवाने (डोळा) 
लडबडलेला असणें. 
हेरी [म० ढेर ] खी० १ लट पोट. २ रास; 
दोंग. &8 ढेऱ्य़ा वि० ९ लठ्ठ पोटाचा (माणूस) .२ 


फुगीर ९ पदार्थ 1 2६: ४४% ० हि जे, 
ड़ ठढेल स्त्री० नाण्यावरची झिजलेला [०अस्थष्ट 


उमटलेली आक्कति किं० अक्षर. षि | 
डेल न०, स्त्री ९ लठ्ठ पोट, २( विशिष्ट 
वदार्थांची) रेलचेल किं० समृदि, वा 
ढेळच (-ज), ढेलेज [ लं० देहला ] स्त्रा० 
१ कमानदार दरवाजा. २ दाराचा उंबरा. ३ 
घराच्या आवाराच्या भिंतीला लागून असलला सोपा. 
हेला पु०नदीच्या पात्रांताळ कोरडा भाग ,-बेटा- 
सारा म० ठेल ] वि० ज्याच्या आक्वाति किं० 
अक्षरें हीं झिजडेलीं किं० अस्पष्ट उठलेलों आहेत 
अस्ते (नाणे) किं०्त्या तशा (आक्कात किं०अक्षरे) , 
ढेतण,ढेलें न०पाय आणि कंब्रर यांचा सांधा. 
हेखणें स० क्रि० ठासून भरणे. अ० क्रि० 
दाटी करून राहाणे [कि० जमा होणें, 
५३ 


ढेपेचा [सढेय] वि०्पेंड घाऊन माजलेला. | 
ढेपेचें गुरू न० लांच खाऊन श्रामिंत होऊन । 


८२३ 


ढोणा 


हसा पु० झाडाची डिरी, [ दुवेळके. 

ढेळके न० ? दुवेळक्याची काठी, २ काठीचें 

हे मार्गे : ढई ! पहा.  [ पुरुष किंग स्री. 

ढोक न० १ जीणे झाड. २नर्णि [० म्हातारा 

ढोक, ढोके न० ९ तेल्याच्या घाण्याचा एक 
अवधव, २ उत्ताच्या चरकाच्या नवरानवररी ज्यांत 
फिरतात ती फळी. [ आउत. 

डोंकण न० जांभा दगड फोडावयाचें एक 

ढोकळां पु० १ हरभऱ्यांच्या दाळीच्या पिठाचे 
एक खाद्यविशेष, २ दोन पैत्ते किंमतीचें एक नाणें. 
2 ( नंदभाषेंत ) पेसा हें नाणें. 

ढोकून, ढोंकून क्रि? वि० डोकावून ० 
ओझरत्या नजरनें सुद्धां ( न पाहाणें ); उ० माझ्या 
विहिणीनें मला खण द्यावयाला आणलेला होता _ 
त्याचेकडे मो ढोकून सुद्धां पाहिलें नाही. 

ढोंग, ढोंग सोंग न० १ पावित्रपणाचा किं० 


प्रामाणिकपणाचा वाहाणा.. २ नानाप्रकारचे 
फसवेगिरांचे प्रकार समुच्चयांने, & होंग 


धक्ञरा पु० फकवेगिर्रा; लऊंगेंगिरी; उ० 
त्यागें ह्या शहरांत फार डोंगवत्तृरा माजविला 
आहे. ढोंगी,ढोंगी सोंगी वि० लचा, सोदा. 

डोंग, ढोंगण इ० ' दुंग, २ 'दुंगण,/ इ०पहा. 

ढोंगमत न० मागे ' ठोंगमत २ पहा. 

ढोंगा पु० ढुंगण. 

ढोगारा वि० नेसलेले लुगडे, धोतर, इ० कंब- 
रेचें तोडलेले पण अद्यापि न धुतलेले; नेसून पारोसें 
झालेळें ( वल्न ). 

होंचणें स० क्रि० पुढें ' ढोसणें ? पहा. 

ढोढोवाढा पु० वोभाटा ( कोणेकाच्या दिवा- 
ळ्याचा, दरवड्याच्य़ा,शिंदळकीचा). 

ण न० १ सर्पगाचा आति मोठा आणि 
वाकडातिकडा खंड, २ मोठा आणि आडवंब 
आणि करूम माणून. & ढोणकूर, ढोगेप,डोणें, 
न०, डोणा पु०१ जाळावयाच्या लाकडाचा ओत्रड- 
घोबड मोठा ओढा. 

ढोणा ,ढडोण्या [स० ढोणा-ओंडा] १-अवाढव्य 
मोठा ; अगडबंत्र, २ पोरकट चाळे करणारा मोड्या 
वयाचा माणूस. ढोणगी मोट स्री "दोन बेलांनीं 
ओढावयाची मोट. ढोणग्या आसूड पु० नांगर 
चालविणाऱ्याच्या हातांताल लांग्र लचक चावूक , 


ढोणगं 


(१-1 


8 ढोढव 


होणंशीर स्त्री ० पायाची टांच आणि तंगर्डी यांच्या 
मर्धील जाडी शॉर. [ धरण्याचे भांडे. 
होणगं न० 
ढाणस न० 2 झाडाच्या खाडाचा खंड; कर- 
वतीनं कापून काढलेला खोडाचा खंड, २ ( लव 
ण॒णं ) अजगर, २ झाडांतील भगदाड वि.०८ ढोली 
€8ढ!गसकड न० अगडवंव आणि सुस्त माणूस 
ढापर, ढ.पर न०, पु० 2 युडया, कापर ३ 
बाट [मटल असतां दान पेराच्या मवला साधा जोडंच 
दिवता ता. 8 ढापर खळी स्त्रोन्युडव्याने दिलेला 
रट्टा. ढापररुटी ख्ी० अदाक्तषणामुळे ढोपर 2 
चालण्याचा स्थिति. क्रि> वि० ढोपर टं 
( चालगें ). ढोपररुंटों बसणें युडवे टेकून 
नावर असणें. ढोपररू्ट,स णे म्हातारपणासुळें 
युडने ल्टपटत चालण्याच्या दद्धोस यणे;उ० २ामचं- 
द्रपंत आतां अगदा ढोपरखुर्टास आले आहेत ढो५र- 
गोंट्या स्ञी अ८ व० वेडुलांच्या खेळांतीळ णक 
प्रकार, ढोवराची वाटी ह्यो० युडव्यावर जे 
वाटोळे हाड असतें ते, 
होतो तां पक रागविशेष 
ढांपरण [स० ढापर ] स० क्रि बोटाच्या 
ढ[परान आगलळाकडं बेंदूल सारणं 
ढोपा पु० गडवा _ 
ढाबळ,ढोबळा वि? 2 स्पष्ट. २ स्पष्टपणें 
[दूसगारा किं० कळून येणारा. ३ फार मोठी 
( चको ). ४ फार अवजड शारीरांचा किं० अग- 
डबंव ( माणूस ) 
ढोबळा पु० 2 भिंत, भांडे, वस्त्र, ३० त पड 
लेले मोठे भोक किं.० भगदाड रकिं० खिंडार. २ 
गवती छवर काढून त्यांतील गवताचा केलेला भारा 
हामण न० कुला: ढंगण 
ढोमणें न० खाद्य पदार्थांची चिवडाचिवड, 
ढोर न०गाय,व्रेळ,भरस ,अ:ः[ग रेडा हे प्नु प्रत्येक 
७ ढोर कोळी पु० मोठया आकाराचा कोळी 
होर गुंज स्त्री० मोठ्या आकाराची गुज किंठ त्या 
शुजञच झाड, ढार गुरूं न ०गाय वेल, हैस, आणि 
रडा ह्‌ पशु प्रत्यक. ढोरवी वि० गाय, वेल 
हैस, अतगे रेडा यांच्या कातड्याचा करि० 
शिंगांचा किं० हाडांचा ्र्नावलेजा ( पदा ) 


खछार पु० कातडों कमावणार्‍या ॥हदू-चा जात 
एकठ्त्या जातांचा कोणीही श्स्म 


साच्या चरकांतून निघालेला रस 


ढोपरा ख्थी० युडव्याला । 


| ढारगा पु० गियड ह्या नांवाचा पक्षी 
:  ढोरजा पु० कोघ्यांच्या मागाच्या लाटेचा 
: दोन कुसवें ज्या दोन उभ्या पुरलेल्या घुट्यांत 
किरतात ते प्रम्थक. 
ढोल [ हिं० ] पु८ १ मोठ्या आकाराचें 
ढोलकें. २ मोठ पोट ( थट्टेने ). स्त्री झाडांत, 
। खडकांत, किं जनीनांत पटलेले मोठें भोक ्कि० 
भगद!ड कि० पोकळा. & ढोलख्ांब पु० शेता" 
तून पक्ष्यांना उडवून लावण्यासाठा ढाल र्कि० 
खूय ज्या खांब्राला मांधतात ता खांब. ढोलमांजर 
| न० कांडेवोर रकि० ऊद हा प्राणी.वाजत ढोलाने 
जरि जाढीर रीतीनं; थाटांत; णेटींत; 
दिमाखाने. _ _. 
। _ ढोलक पु०,ढोलका स्त्री,डालके न८लहान 
। ढोड; पडय्म, 8 ढोलक फोडणे युप्त गोष्ट जाहीर 
करणें. पकाद्याचें ढोळके चाजणें त्याच्या बद- 
। कमांचा बोभाटा होगे. पदार्थांचे ढोलकें वाजणे 
। जेवगारानें मागितळेला पदार्थ वाढणाराच्या 
। भांड्यांत सैपळेला असणें [ पहा. 
ढोळपुंज स्त्री: वर ' ढोर ' मध्ये “ढोरयुंज 
:_ होला [ म ढोल ] पु०२ व्यापारांत आलेली 
। वूड किं० धसठेली ठोकर (त्रस), २ दुसऱ्याच्या 
। पैशाचा फसवेगिर्रानें ० ल्याडीनें केलेला अप- 
र (देणं) 
ढाळार ( म०ढांठ |] न० १९ 
पाकळवरक्ष. २ लठ़ पोट; दाढ 
ढळला [ मसम० ढाल ] स््टो० वगरक्ष ड|[गर, 
ताल पोकळ 
ढोट्य़ा [ म«्ढोल ] वि ढेरपोटया; दोदी€ 
ढोसकगी, ढोसणी स्त्री» घुपसण्याची । 
भोसकण्याची क्रिया, 
ढोसण स्त्रो? सोताटय़ाचा वारा 
ढोणे स० क्रि० मोठे मोठे घोट घेऊन पिंगे 
1) 
& दारू ढोसणें फार दारू पिणे. एकाद्या 
ढासडोखून जाळणे :य!ला सतावणें ि 
ढोसरा पु० ? रट्टा; तडाखा (मारणे, देण) २ 
भाषणांत कोणेकाला दिलेला किं ० मारलेला टोमणा 
ढासला पु० जाडो वांगडी ी 
ढोसा, ढोसा [म ढोसणें ] पु० २१ रट? 
तडाखा. २ जोराचा वारा; सोसाट्याचा वारा 
ढाढव माग ' ढवढव ' पहा 


ज र्णि आ णि 


दोंदील माणूस 
:$ ० 


न-_-__.-८---<-- 


ण टु 


ण्‌ 


ण संस्कूत आणि मराठी व्यंजनमाले्ताल 
पंवरावें व्यंजन आहे. ह्या अक्षराने सुरूं झाले 
शब्द संस्कृतांत नाहींत तसे मराठोतही नाहोत; 
परंतु हें अक्षर शब्दाच्या मध्ये किं० अंता येऊं 
शकतें; उ० युगाकार, युण ३०. तें संस्छृतांत ट 
ठ, ड, आगि ढ या व्यंजनांच्या मागचा अनुस्वार 
दाखविण्यात्ताठी पुढच्या अक्षराच्या आरंभो लिहि- 
तात. हे असले शब्द मराठींत घेतले असतां ते 
संस्क्रुत सरगीनें कधीं कधीं लिहिलेले जातात; 3० 
गण्डकी [्के० गंडकी . 


“ मप 


कमकभकामजकनयभयमो कवक 
विन.5छृछछकाकक्कमाकाकककायमा 


डं 


त्‌ 


त हें मराठी व्यंजनमालतील तोळावें अक्षर 
आहे. हें दन्तय वगौर्ताल पहिले व्यंजन आहे. 

तइनात इ०पुढें ' तैनात ? ३० पहा. 

तई क्रि» वि० १ तेव्हां; त्या काळा; त्या 
समयीं. २ तेथें, त्या स्थळा. हवा शब्द फक्त कवितेत 
योजला जातो. 

लऊर, तंवर | अ० तहूर ] १. जो. गव, 
अभिमान, ताठा, दिमाख; उ० काशिनाथपंताला 
आपल्या अधिकाराचा ( किंवा संपत्तीचा , विं० 
विद्येचा, करि० शक्तीचा ) भारी तऊर चढला 
आहे. २ रागाचा झणकारा; क्रोधाचा लहर. २ 
घेटाई, मर्दुमकी .8तउरा, तवरा वि० १ गावष्ट 
२ दिंमतदार; कर्तबगार; आवेशी. २ शॉध्लकोपी 

तकट न० १९ धातु ऐरणीवर ठोकून त्याचा 
केलेला पातळ पत्रा, २ लहान सुल्गा का० सुलग 
यांच्या करगोट्यांत पिंपळ]च्या किं० वडाच्या 
वानाच्या आकाराची जी सोन्याची किं० चांदीची 
तत्रकडी धातलेही भसते ती 

तक्र, तकटून क्रि० वि० 9 सईइल्पणा न 
राहील अशा रीतीने (ववण); घट्ट के० आवळून 
(ब्रांपण),२ पाटात एरंकामा जागान राहाल अशा 


[तीनें ( खाणें, पण ) 


२४९ 
२» 


तकररीर 


| तकटणें स०र०१घट्टारफॅ०्खूप'आवळून बांधणें 

२ (कांहा खाध) आकंठ खाणें, & तकटून बांधणें 
स० क्रि० घट्ट बांधणें, तकटून खाणे स०-क्रे० 
आकंठ खाणें. तकटबंदी ,तगटबंदी, तकडबंदी , 
खछा०, तगटअद पु०१ कुंपण, वइ, कठडा, इ<-नों 
घर, शेत, इ० बंदिस्त करणें र्क० वदेढणें, २ 
वेढणे, गराडणें. ३ ०ला नेट लावणें किं०८ तगादा 
करणें, ४ घट्ट आणि आवळून बांधण्याची क्रिया. 

तकटे न? १ तकट. “* तकट ? वर पहा. २ 
दार, खिडको, कुंपणाची वाट, इ० वंद करावया- 
साठीं बांधलेली झापा, कामट्या, इ० ची ताटी. 

तकडी स्त्री» चरक्यावर काढलेल्या सुताच्या 
चोवीस चिवट्यांचा समुदाय किं० चावीस चिवटीं 
ससुच्चयानें. हें सूत पासोड्या इ०शिवण्याज्या कामीं 
वापरलं जातें. 

तकत॑क, तकतको स्री» चकाको. 

तकत%, तकतकां क्रि विठ्प्रकादा पाडून. 

तकतकणें अ०क्रे*चक'चकणें;झळकणें;प्रकार- 
किरणांनी युक्त असणें. 

तकरार, तकरादू [ अ० तकरार ] स्त्री० 
2 वाद किं० भांडण करणाऱ्या लोकांनीं एक- 
मेकांचो विधानें खोडून, काढण्यासाठी पुढें आण- 
लेले मुद्दे किं० प्रमाणें प्रत्येक; हरकत. २ युन्हे- 

रानें. आपणाविरुद्ध झालेली फि्यांद खोटी 

आहे किं० आकसाने केलेली आहे असें म्हणणें 
आरोप नाकवूल करणें.२ हरकत घेणें.४ हेकेलोर- 
पणाचें बोलणें.५ कोणेकाच्या उलट जें बोलण ते.६ 
स्पर्धा, चढाओढ. & तकरार अजा स्थी०्खालच्या 
कोटांचा निकाल बरोबर झाला नाहों अशी 
वरच्या कोटांकडे मांडलेली फिर्याद. तकरारा, 
तकरारखोर, तकराऱ्या वि० नेहेमी हरकती 
आणणें किं० तकरारी करणें अस्ता ज्याचा 
स्वभाव तो. 

तकराळ [ अ० तदकरार_] ख्ी० १ वस्तु- 
स्थितीचा विपर्यास करून सांगितलेली हकोंगत. २ 
दुसऱ्याचा नाश किं०्हानि करण्यासाठो रचलेली 
गोष्ट कें० हकौंगत, ३ दुसऱ्यावर धेतलेला आळ 


तोहमत., 
तक्ररीर [ अ० तकूरवर ] पु० २ दुसर्‍यावर 


तकलादी 


८२१५ 


तकया 


घातळेडा आळ; खोटा आरोप; तोहमत (आणणें, 
येणें ). २ स्वयक्षाचे निवेदन कि समथन, २३ 
खोट्या सववी समुचयानें. & तकरीरनामा पु 
एकाद्या खटल्याच्या वावतांचें तपक्षींलवार पत्रक. 

तकलाढी [ अ० तक्रलीद ] वि० १ सवे 
कांशल्य आणि चातुर्य न वेचतां बनविलेला (कांहीं 
पदार्थ,-वर, पेंटी, दागिना, इ० ). २ दिसण्यांत 


भपकेदार पण असण्यांत अद्याक्त क्र० लेचापेचा 


( पदार्थ,-घर, दागिना, इ० ). 

तकलु (-लो-) बी [ अ० तकज्वूच्च्वनाबट , 
खोटा ] वि० 2 वर “ तकडादी ? पहा. २ वना- 
वट; खोटा; अशक्त; निजींव. 

तकवा [अ तकूर्ड ] पु० १ तो तो व्यवहार 
करावयाला जें सामर्थ्य लागते तें. २ कांहां काम 
करतांना टिकाव धरणारी शाक्ति. 


तकात्रियत कोल, तकवेत कोल. पु०, तक- । 


वेत चिट्टी खी० [ अ० तकूर्वीत -हि० चिठी ] 
प्रकारांतून जमीन इ०्चा कोल ब्यावयाचा असतां 
तो द्यावयाळा अवकाश नसल्यास तातयुरता जा 
कागद करून दिला जातो तो. 

तककशी (-सी-) म, तक्लीम [ अ० तक- 
सान ] स्त्रा2 2 द्रव्य, वतन, इ० तील कोणेकाचा 
हिस्सा, २ नियमविशेबांनी वांवळेडी मंडळी, 
संस्था, के जट. & तकरशी(-सी-) मदार, 
तक्षीमदार पु०तकशिमोंत ज्याचा हिस्सा आहे तो. 
तकशी (-सी-) मदारो, तक्षीमदारी, स्थी० 
तक्षामदाराचा हक्क किंठत्या हक्काने त्याला जे मिळा- 
वयाचें तेद्रब्य इ०., 

तकशीर, तकसीर [ अ० तकतौर ] स्त्री० 
अपराव; योग्य सरणीचे उलंघन; वर्तनांत चुकी. 
8 तकशी ( -सी-) र्वार वि० चकीचा; 
चुकलेला , 

तकख पु० दु:ख, 
किं० मानसिक ). 

तकाकणें अ० क्रि चकचकणें, 

तकाको स्थथी० १ चकाकी. २ उञळा, 

ताकमझा पु० खाला “ तकया ! पहा. 
तकव [अ० तवक्कुफ] वि० आतांपर्यंत चालत 


ञ्झ 2. क ७ ७७ 

मो र आतां कांहों काळ बंद ठेविलेळे 
ी ट्प्‌ अ हह > -_/२*"१*>. 

त्ते वधी पुरते बंद ठेविलेल(काम);क्रि० 


इजा, व्यथा ( शारीरिक 


करणे, ठेवग, होणे.न०्सारा ० वसल करणाऱ्या 
शिपायाने कोणा मागसास कांही दिवस तगादा 
करूं नये अशी चिट्री-या मागसास सरकार देतें ती, 
& तंकूवी, तकुबी म्त्री/कांदी काम काढी अवधी" 
पुरतें बंद ठेवण्याची क्रिया. नकुवराचिठ्ठी स्त्री० 
2 वर तकव ? नव्पहा, २ अल्प काळ वेदना बँ 
करणारें ओपव. 

तक्कट क्रि वि० क्षणांत, तावडतोब, वेळ न 
गमावतां ( जाणे, येणे). 

तक स्थ्री० आंब्याच्या फोडी उखळांत घालून 
आणि ठेचून त्या ठेच्यांत तिखट, मीठ,इन्धालून अ 
तोंडोंलावर्णे करतात ते. 

तकत, तख्त [फा० तखत] न० तिहासन, & 
तक्‍ताधिकारी, तकताधिपति पु० पथ्यां सिंहा- 


' सनावर असलेला राजा. 


तक्ता [ फा० तखूताह ] पु० १ लाकडाचे 
सोट करवरतःनें उभ विरून करतात त्या फट््या 
प्रयेक, २ युलाव, माोंगरी, इ० फुल्झाडें, बागेत 
ज्या विशिष्ट प्रदेशी लाविलेडो आहेत तो प्रदेश; 


। उ० कप्हेरीचा तक्ता, युलछबूचा तक्ता ४०. २ 


फुलझाडांचें बेट किं०वाफा. ४शालीइ०चा गठ्ठा, ४ 
आधी कागद किं० कागदा च.अर्घूक.६घड्या धाळन 
किं० रेघा आखून रकाने पाडून कांहो माहिती 
ज्यांत भरलेडी असते तो कागद किं० ते पत्रक, 
कागद, वस्त्र, इ० चे सारख्या लांबीरदांचे १० 
सारख्या आकाराचे तुकडे करावयाचे असतां जॉ 
नमुन्याचा कागद अगोदर करतात तो. ह्या काग: 
दाला तक्ष्ती स्त्री”, आणि तक्‍तीपत्र न? 
असेही पयोयशब्द आहेत. तक्‍ती स्री ० एका नख” 
न्याचे जे कातरलेले कागदांचे तुकडे त्यांची चव&- 
तक्तपोशी, तख्तपोशी स्त्री? लाकडाचे तर्क 
कळाशीदार रीतीनें एकाशी एक जुळवून कर" 
तात ती जमीन किं० पाटणी किं ०प2ई. वि ०तर्वत 
पोशी ज्यांत केळली आहे असें (घर). 
तक्‍तरांवा [ फा०तख्ताह (ळाकडाचा तक्ता) 
--रवान (फिरणे ) ] पु० नाचणाऱ्या स्रियांना 
गाडीवर तक्ते घाळून ल इ० च्या मिरवणूकात 
नाचावयासाठों जी रचना करतात ती. वि 
_तकया [ फा० तकियाह ] पु० १ परावा, 
खोळ, इ० मध्यें कापूस, काथ्या, ३० भरून बर्ड” 


तक्र 


तेक चोकोनी आकाराचा भिंत इ० शौं टेकून 
बसावयासाठीं करतात तो पदार्थ, असा पदार्थ लांब 
आणि वाटोळा असल्यास त्याला ' लोड? म्हणतात. 
२ फक्रीराचें निवासस्थान किं० रहावयाची 
जागा .३ अंगणांत, ओटीवर, किं०पडवीत जो ओटा 
आरामांत टेकत बसावयासाठा वेला असतो तो. 

तक्र [सं०]न न्दद्यांत पाणी घालून घुसळून कर- 
तात तो पातळ. पदार्थ; ताक. & तक्रमंडूर 
पु० ताकाच्या या घ्यावयाचा जो 
मंडूर तो. मंडूर हे. एक ओपध आहे. तक्र- 
कगेडेन्यन्याय पु० सामान्य निवमाला विशेष 
बिवातानें अपवाद सांगगें हा प्रकार. ब्राह्मणांना 
दहीं वाढा, पण कोडिन्य ब्राम्हण आहे तरी त्याला 
ताक वाढा असें सांगणें. 

तखलादी इ० मागें ' तकलादी ,? इ० पहा. 

तखली [ म० 'कथील'चें परिडृत्त रूप] स्त्री० 
कश्रीह ह्या धातूचें पात्र. वि कथील ह्या पातूचें 
बनाविठेळे किं० घडविलेले, &तखले दुःख न०, 
तखल्या रोग पु०, तखला व्याध स्त्री० १ 
किरंगी रोग; उपदंश नामक रोगाचा एक भयंकर 
प्रकार. २ आतिद्राड आणि उपद्रवी माणून. 

तखलें [ म० * कथील'चें पारिवृत्त रूप ] न० 
कश्रील ह्या धातूचे पात्र, तपेली, इ०. 

तखील न० मागें ' कथील * पहा. 

त॑खा पु० पुढें ' तनखा ' पहा. 

तंग [ फा० तंग ] वि० ? अगाशीं घई वस- 
णारा ( अंगरखा, वंडी, चोळी , इ . ३. आह. 
चगीचा, अरुंद. २ हडसून घट्ट वसलेला 1१० वह- 
विलेहा. पु० घोड्याचे खोगीर आवळावयाचा 
चर्भांदिकांचा पट्टा. & तंगतोबरा पु० ए० व० 
घोड्याला लागणार्‍या सर्व जिवसा समुच्चयाने. 
तंगदार वि? अंगाशी घट्ट बसणारा ( अंगरखा ; 
बंडी, चोळी, इ०); तर्केपा) लोड, गिरदी , ३० ना 
घटू ब्तगारा ( आश्रा, खोळ, ३० ). तंगचाइ, 
तंगशाई, तंगची, टंचाई स्थी० कार्ये- 
विद्रोषांला जरर जी साधनसामसय्री तिच्यांत 
कमीपणा; जरूर त्या पदार्थांचा तुटवडा; संसार 
चालव्रावयाला जरूर जितकें द्रव्य त्यांत कमीपणा 
रकिं०्ह्या कमीपणामुळें होते ती ओढ क्रें अड. 


चण, खाण्यापिण्याची तंगचाईं आणि नमो- 


तगर 


नारायणाची ढस्पर घरांत आठरा विसवे दारिद्य 
पण चार्‌ लोकांत मिजासखोरीचें वर्तन [कें० डोल, 
तंगवार वि० स्वार्रासाठा खोगीर पाठीवर 
आवळून तयार्‌ केलेला (घोडा), पु० अस स्वारी- 
साठीं सिद्ध केलेला धोडा. 

तग पु० मोठी तराजू. 

तंग, तगाव [ म० तगणें ] पु० २ कांहीं 
काम कांहीं काळ चालूं ठेवण्याची माणसाच्या 
अंगची हैंमत किं० ताकद; टिकाव ( निघणें, 
धरणें ), २ कांहीं उपयोगाला कांही काळ येण्याचे 

दाथा'च्या अंगचें सामर्थ्य किं० मजबुती; उ० ती 

झोंपडी ह्या पावसाळ्यांत तग धर्टल असें मला दाटत 
नाही. 

तगट न०१ धातूची पातळ तवक.डी; तकट, २ 
शेताची पिकते, आंब्याच्या झाडांचे आंबे, इ०ची 
पाहाणी. 

मी तगटणें . तगटबंदी, तर.टून इ० मार्गे ' तक- 

यणें, ? ' तकखेर्दा, ? ' तकटून * इ० पहा. 

तगटणें स० [क्र० शेतांची पिके, आंब्यांना 
लागलेले आंग्रे, इ० ची पाहाणी करणें. 

तंगड न०, तंगडी ख्यी० कंवरेपासून पावलां- 
पर्यंत ज शरीराचे दोन अवयव ते प्रत्येक. ह्या 
शब्दावदल बहुधा “ पाय ? हाच शब्द योजला 
जातो. 

त॑गडणें, त॑गटणें पुढे ' तांगडणें ? पहा. 

तंगणें [ स० तंगन्धट्ट; फा० तंग ] अ०क्रे० 
शक्तानं, पैश्ानें, किं०हिंमतीने कमी होणें;खचणें; 
क्षीण होणें; थकणे. 

तगणें अ० क्रि० टिकून राहाणें. 

तंगतंगीत वि० घट्ट; अतितंग, घरसुट. 

तगदुमा [अ० त्करामू | पु? » अधिकाराचा 
दरारा. २ अंदाज;अजनास. ३ भरमसाट तर्क वि० 
अद्यांप अपुरे; अद्याप निकालात न काढललें. 
क्रि2 वि० ताबडतोब; झरक्यासरशा. & तगदस 
पट्टी स्री? १भरमसाट आजमास. २ अनुमानधबका, 

तगमग स्त्रो० १ तापाने अंगाची लाही होऊन 
केलेली धडपड. २ चिंता, बिवेचना. 

तगमगणें अ० क्रे शारीरिक किं० मान- 
सिक व्यथेने धडपडणें [कि० अस्वस्थ होणे, 

तगर सी? एक फुल्झाड. न० तिचें फूल, 


तगवणा 


८२८ 


तट 


तगवण! [ म० तगणें ] वि० १ टिकाऊ. २ 
प्रसंगविशेषीं थाटमाट करतांना मात्र वापरावधा चें 
( चिरगट, पितांबर, किनखांवी अंगरखा ,जरी 
कांठी चोळी, इत्यादि ) 

तगवणी, तगवगूक [ स० तगविर्णे ] स्त्रा० 
र्क्रिविगे;पदार्थ पुष्कळ दिवस कामाला येईल अशा 
रीतातें तो वाररणें 

तगविंगे [म ' तगगें ? चें प्रयोजक ] 
स? क्रि> टिकविगे, ( पदाथ ) पुष्कळ दिवस 
कामाला येईल अद्या रीतीने तो वापरण; न मरू 
देणे; फुटू फाटूं, किं० मोडूं न देणें 

तगवणे [ मस? तगगे ] न० सगावाराच्याच 

वशी वापरावयाचा पदार्थ पीतांबर, ३० काह! 
मूल्यवान वत, पात्र, दागिता , २० 

तंगश्शाई स्ती ० मार्गे : तंग? मध्य पहा 

तगाई [ अ० तकावी ] स्त्री०१ सुलकाचे राव - 
णुकीसाठी पर्जन्याच्या पूर्वी कुळास देतात ता पसा 


रकम. 

तंग/डणे पुढें 'तांगडणें ? पहा 

तगादुर्ण अ० क्रिर जगाला किं० कामकाजाला 
कंटाळगें किं० कंटाळून त्रेजार होणें, 


' पणा. २ संसारांत भासते ती पैसा, 
. अडचण, 


इ० वात्रतींतील 

३ घोड्याची झल, वुरवो, 

बांधावयाचे पट्टे रवि० बंद प्रत्येक. 
तगीर [अ० ] वि० कामावळून काहून 


गाशा, ४० 


टाकलेला ( नोकर ) 


तग्नवग्न वि० रागाने चवताळळडा कि० वफाम 
झालेला. 
तज स्त्री दालाचनी. 
जकरनवीस [अ० तजकराह--फा०नवीस] 


. पु० सरकारी पैक्ता कोणी नोकर खातो आहे काँ 


काय ह टहळावयालसाठा सरकारनं नेमलेला आध- 


। कारी. & तजकर नवीशी स्थी ०तजकरनवीसाचा 


हुदा किं> अधिकार कि० कतेव्य. 
तजकरा [ अ० तजकराह ] पु० सरकारी 


: कामगारानें खाछेडा पैला ( काढणं ) 


तजला, तजिला, तजिल्ला, तजेला पु० 


. तजिला, तजिल्ही, तजेली [अन्तजली] स्त्री० 
२ सरकारी तिजोरांतुन शेतकऱ्याला दिठेली कजाऊ 


तगादा [ अ० तकाजा ] पु० ९ मार्णांचा , 


लकडा किं० उपद्रव, २ कोणाकडून आपले कांडी 
काम करून घेणें असतां याला तें कर असा चाल- 
विलेला आग्रह किं० लाविलेडा नेट ( लावणें, 
लागणं ). 

तग!री [ म० ] स्त्री> चिनी मातीचे पात्र- 
विशेष. 

तगाव [ म? तगर्णें ] पु० टिकाव; टिकून 
राहाणे; निभाव. 

तांगेरी, तगेरी [ फा० तर्गारी ] स्री ०कामा- 
बरून किं० आधिकारावरून कोणेकाला काढून 
टाकणें किं० वडतफे करणें; हाकाल्पट्टी ( देणे 
&कोणकाला तगरीचे वश्च देणे त्याला कामा- 
वरून काहून टाकणे, तगोरा बहाली, तगरी 
बहाली स्त्चो« तरकारी 
टाकण, पुन्हां नेमणे, [के ० नवें नेमगें, इत्या 
जकामतं 

तंगी [ फा० ] क्ली १ घट्रपणा ; अडस्स- 


ष्ट 


चकाकी; तकतको; तेज; टवटवी. 
३० वि० टवटवीत; चकचर्कात. 
जव्रीज[ अ०] स्त्री १ चोकशी, शोष, 
तपास, २ युक्ति; हिकमत; उपाय; इलाज; खुरी 
३सदसद्विवेक बाद. ४ नकाल; निर्णय, 
तजावज्ञा [ अ० ] क्रि वि० ९ घोंटाळ्या- 
च्या स्तव्रितींत; इतस्तत: ;च्रोहा दिशांकडे. २घाद र- 


वेतजलादार 


लेल्या स्थितींत; उ० पेंढारा दहा कोसांवर आले 


कामगारांना काहून | 


। 
| 
। 
। 


आहेत ही बातमी येतांच गांवकरी तजावजा 
झाले. 

तजावत ,तजावूज, तजाउजू, तजावुजू) 
स्री०, न?, तजावत तफावत स्त्री” [ अ० ] 
ठरविलेल्या क्रमांत , सरगांत [० नियमांत केले 
फे झालेळें उन ( काढणे, निघणे, करणें) 
होणें ); उ० तुझी सांगाल त्या अनुपानांन मजकी- 
डून यत्किचित्‌ तजावत होणार नाही 

तट [ सं० ] पु० १ कडा, उतरण, २ सर्य«, 
नदो,इ० चा कांठ किं० समीपस्थ प्रदेश. ३ गाव? 
किला, इ० च्या तभोवतालची भिंत. ४ प्क़राथा 
जातींत पडलेळे दोन किं० अधिक पक्ष, किं० अशा 
पक्षांतील भदाची कारणें समुत्चवयाने, ५ खळांती& 
जे दोन पक्ष ते प्रत्येक, ६ विशिष्ट कायोर्थ मिळ 
लेल्या लोकांचा संघ; जूट; टोळी, ७ खोळंबा 9 


तटकन्‌ 


थांबणूक; अडचण ( निषेध विवक्षित अत्ततां); उ० 
तूं आला नाहींत तर माझा तट नाहो. & तटस्थ 
वि० तिर्‍्हाईत; उदासीन; कोणत्याही पक्षाकडे 
ज्याचा कळ किं० ओढा नाहीं असा. तटास 
लागणें ९ अटोस पडणें किं० पेटणें. २ तंट्याचा 
कॅ० मतभेदाचा विषय होणें. तटबंदी स्त्री ० 
किला, शहर, इ० च्या सरक्षणार्थ बांधलेली भिंत. 

तटकनू, तटकर. तटकेनी, तट दिशी क्रि० 
[ंवे० १ घट्ट किं० मजवूच रीतीर्ने. २ झटपट; वेळ 
न गभावतां. 

तटक्रा वि ताजे, खर्टर्वात ( फूल, फळ, 
भाजी, १० ). 

तटका पु० तंवंध; सहवास; (पुढील प्रयोगांत 
मात्र ). तटक़ा तोडणे २ मार्गे पुढें न पाहतां के० 
भीड मुरवत न धरतां साफ आणि स्पष्टपणें आपलें 
मत सांगून टाकणें. २ निकालांत काढणे, तटका 
तुटणें निकालांत निघणे. 

तटकारणें स० क्रि० कोगेकाला सख्त ताकीद 
देणे; बजावणे. 

तटकी स्त्री”, तटके न? काटक्या कुट्या, 
झापा, पाने ४० ची ताटी ( खिडको, दार, ४१० 
बुंद करण्यासाठो केलेली ) . 

तटणें अ०क्रि० कांहा गोष्ट होईपर्यंत खोळंबून 
बसणें [किं० आडून राहाणें. 

तटतट, तटतटां क्रि० वि० १ तटतट अता 
आवाज करून ( तोडगें ). २ संकोच न बाळगतां 
ऑकि० जोरानें ्किं० आवेशाने ( संबंध तोडगे ). 

तटतटणें अ० क्रि? ९ तटतट किं० तडतड 
असा आवाज करणे. २ कांठोंकांठ भरणें ( स्पा- 
थांनों पिशवी, पक्तान्नानें पोट इ० ). 

तटतर्टीत वि० १ अंगाशी तंग बसणारा 

अंगरखा, बंडी, ३० ). ९ पूर्णपणें ठासून भर- 
लेळें ( पोट, पिशवी, ६३० ). 

तटस्थ [ सै० तट स्था ] वि० १ कोणत्याही 
वक्षाकडे न कललेळा; उदासीन. २ नदी, ” 
० च्या कांठालगत राहाणारा. ३ अगदा काहा 
हालचाल न करतां किं० कांहों न बोलतां स्तव्ध 
असलेला. ४ कांडी गोष्टीची वाट पाहात वसलेला. 
& तटस्थ सुदा क्षी० कांहौं विचार करीत जस- 


८२९, 


तड 


लेल्या माणसाची होते ती मुद्रा. वर “ तट 'मध्ये 
५ तटस्थ ! पहा. 

तंटा [ हिं. ] पु० १ वाद; कलड; भांडण. 
२ मतभेद; विचारांची तफावत. २ सावकाराचा 
आलेला तगादा. ४ अडचणीची स्थिति किं ०प्रसंग. 
छे तंटाबखेडा पु० ए० व० भांडण; मतभेद . 
तंटेब्ोर, तंटेबाज वि० १ भांडबोर. २ जिकीर 
करणारा; हुःजत घालणारा . 

_तटाक [सं०] पु०,न०१तळें; सरोवर २ नदी , 
सरोवर, इ० चा कांठ. 

तटाटणें अ० क्रि» फार ताणले जाणें ( पोट, 
पिशत्री ). 

तटाणी [म०' तट ! चे ल्लीलिंग ] स्त्री० 
आकारानें लहान घोडी. 

तटोरी ख्री० १ र्टाटून पोसलेले आणि भरलें 
धान्याचे कणीस. २ घसा. 

तट्ट क्रि वि० रटाटून ( पोट, पिशवी, ४० 
फुगगें,-वायूने ॥क० आंत भरलेल्या अन्नादि 
पदार्थाने ); उ०' मं एकर्वास जिलब्या खाहला 
त्यामुळें माझें पोट तट्ट फुगले आहे; उ५ हें पोतें 
भुसानें तट भर. 

तट्टू पु०न० १ लहान चणीचा घोडा. २ 
विशोषणापुढें हा शब्द त्या युगाच्या परमावधीनें 
युक्त प्राणी अशा अर्थानें योजतात; उ० चुकार तटू 
म्ह० अत्यंत चुकवाऱचुकव करगार! प्राणी; अडेल 
तट्ट म्ह० भलत्याच प्रसंगी अडून बसणारा. भाद- 
व्यांत भटू आणि आश्विनांत तट्टू पुट होतात 
महाल्य श्राद्माचीं पक्कानें भाद्रपद महिन्यांत खाऊन 
भिक्षुक लढ होतात; आश्विन महिन्यांत हिरवं गवत 
खाऊन घोडी ल्ट्ठु होतात. तट्टार न० १ भिकार 
घोडा. रलढान घोडा किं० शिंगरूं.टार म्ह*्धोडा . 
मागे 'टार' पहा. 

तट्ट्या पु० बांबूच्या पाती विणून केलेली 
चटई,-जमीनीवर आंथरावयासाठों, माडीवर 
घालावगरासाठा किं० आडोक्याला उभी करण्या- 
ताठीं केलेली , 

तड [ सं०] स्री० १ नदी, समुद्र, ३० चा 
कांठ किं० किनारा किं० बाज, रकामःचा शैवट; 
समाप्ति; उ० हें काम लवकर तडीला लावलें 


तडक 


८'४० 


तडस 


पाहिजे. २ तगादा, नेट; उ० सावकारासें त्या. 


रुपयांवद्दल मोठी तड लाविली आहे; उ० माझी 
एवढी तड ढळला तर मी येईन, ४ दोन अगदा 
परस्परांविरुद्द पक्षांपैकां कोणचा तरी एक; उ० तूं 
ही तरी तड धरतोत किंवा ती, तला मधला पक्ष 
ठाऊक्रच नाहो. & तडीस जाणं हातो घेतलेले 
कांहीं काम समाप्त होणें, तड घेणें समाप्त करणें. 
२निकालास लावगें.एकादी गोष्ट तडीस लागणें 
तिच्यामुळें भांडण सुरू होणें, त्डींचा पोहोणारा 
१ कोणत्याही व्यवदारांत कोणतीही धाडसाची 
वावत अंगावर न घेणारा, २ हातां घेतलेले काम 
नेटाने शेवटास लावण्याचे ज्याच्या अंगी सामथ्ये 
नाहीं असा. 

तडक क्रि» वि० २ जोरानें, आवेशाने; उ० 
हें काम तडक चाललें. २ बिन हरकत; उ० अक- 
वर्री मोहोर तडक चालते, ३पूर्णपणे, भरपूर; उ८ 
तो गांव येथून तडक वारा कोस आहे. ४ सरळ 


मार्गानें; थेट; उ० हा तडक तडक पुण्यास जाते. 
५ वेळ न गमावता; उ० तू ऊठ आणि तडक चाळू 


लाग. स्थी ० नेटाचा प्रयत्त; कांहा कामाला लावि- 
लला जोर; उ० हूं, तडक मार आणि उचल हा 
घोंडा. & तडकबोंब स्त्री० तांत्र वेदनेची उसळी. 

तडकर्णा स्त्री वेळ इ० जनावराच्या पाठीवर 
वाहावयाच्या गोणीला असते ती दोरी. 

तडकणें अ० क्रि १ पदार्थविशेषाला भेगा 
पडणें; भेगाळणें; उ० ह्या जमीनीला दोन तान 
सारवगें घाला नाहींतर ती. तडकेल, २ फुटणें 
रकिं० पिवणें ( पण भाग वियुक्त न होतां संल्य़ 
स्थितीतच असणें ); उ० ही. चिमणी तडकली, 
हा पेला तडकला, ही वांगडी तडकली. २ कांहीं 
हानि झाल्यामुळें किं० कांहो भयाचें कारण उप- 
स्थित झाल्यामुळें अंत:करण व्यथित होणें, 
_. तडकफडक वि ०९ त्वरित; वेळ न गमावता 
केलड, २ स्पष्ट, असंदिग्ध, ३ भीडभाड न धरतां 
कलेले ( भाषण ). ४ आवेश्ाचें ० उत्साहाचे, 
फ्रिळवि>ताबडतोज; सघुरी न करतां; जल्दा नें; 
उ० तो तडकफडक मेला म्ह ० खितपत न पडतां. 
स्या अर्था * तडकांकडकों ? असाही शब्द आहे. 
&तडकाफडकी स्त्री० घाइ, त्वरा, जल्दी, 

तडकसार वि० तछख ; चपळ, 


तडकसावित्री स्त्री: तलळख आणि चपळ 
मुलगी. 

तडका क्रि० वि तछखपणें, 

तडका पु० ९ थंडीचा कहर; तीत्न थंडी, २ 
त६६खपणा. ३ तडाका. & तडका तोढणें 
पैक्षावदल नेट किं० तगादा लावणे, 

तडकाविर्णे स० क्रि? १ कोणेकाला रट्टा 
मारणे, २ कोणेकाला तंभी भरणे; काणेकाला रागे 
भरणें, २ आवेशानें ( भापण ) करणें, 

तडगी स्त्री> लहानसा मातीचा घडा, 

तउज़ स्त्री०, पु० प्रपंचाचे खटले, 

तडजोड, तोडजोड [ ग्म० तोडणें -जोडणें ] 


शी 


, स्त्री 2 भांडणार्‍्या दान पक्षांपैफा प्रत्येकानं भाप- 
। 0 थोडीशी कमी करून वे 
। आपली मागणी थोडीशी कमी करून वेळेला 


सलोखा. २ काटकसर. 

तंडणें अ० क्रि? १ भांडगे; कज्जा करणें. २ 
खोटा पक्ष धरून वाद कर. । 

तडणें अ० क्रि 2 उष्गतेंच्या योगानें पदाथ 
भेगाळगें. २ मडके फार तापल्यामुळे त्याचे कळपे 
किं० पापुद्रे गळणे, 

तडतडर्गे अ० क्रि० 2 वेर्गी, आंबाडा, १० 
तीळ केश फार ताणले गेल्यामुळे ते मुळांत दुखत 


! असणे, २ चरकडून वोलगें, ३ फोडगौरतील 
! मोह्दोऱ्यांनां तडतड असा आवाज करणें. ४ 


थंर्डांच्या योगानें ओंठ, गाल, इ० ना मेगा 
पडून त्या दुखत असणें, 

तडफड स्त्री”, तडफडा पु० १ धडपड 
(करणें ). २ कोणेकाच्या अंगावर ओरढणें क्रि 
चरकफडणें ही क्रिया. 

तडफडणें अ० क्रि० 2 ऊन्ह, भूक, ज्वर, 
इ० असद्य झाल्यानें हातपाय आपटणे, क्न्नं 
फडगें, इ० क्रियांनी कोगेकाने युक्त होणें, २ प्रिय” 
जताचा वियोग असह्य होऊन ( जीव, आत्मा ) 
व्यथित होणें, ३ कोणेकावर चरफडणें. री 

तडवा क्रि० वि० अत्सन्त, हें अव्यय नेद्ैमी 
विशेपणाच्या पुढें येते ; ३० हें वांगे जून तडवा! 
आहे; उ० तो गोविंदपंत म्हाताराः तडवा झाली 
आहे; उ० हो मेथीची भाजो निवर तडा 
झाला आहे. ह 

तडस क्रि० वि० पूर्णपणें ( भरणे, फुगणें ); 


तडस 


उ० हें पोतें आतां अगदीं तडस भरलें, त्यांत ही 
लुगड्याची घडी आतां मावणार नाही; उ० माझें 
पोट तडस भरलें आतां मला एक चमचाभर 
देखील श्रीखंड जाणार नाहीं. 

तडस पु कावळ्याची पर्जन्यनिवारणार्थ 
डोक्‍यावर घेत!त त्या खोळांच्या घड्या कां्चानें 
किं० चोथीनें खिळवितात तो कांटा ।किं० ती चोय 
( भरणे, घालगें ). पु० अ० व? पोट आतिशय 
भरल्यामुळे किं० नळांत पाणी शिरल्यासुळे जी 
टोचल्याधारखी वेदना होते ती ( भरणे, लागणे); 
उ० उभ्यानें ( [० उपाशी पोटी ) तो पाणी 
प्पाला म्हणून त्याला तड भरले ( किं०्लागले ) 
स्थी० पोट फार भरल्यामुळे. पोटाला होते ती 
व्यथा किं० वाटते ती अस्वस्थता; उ० तीन 
जिळव्य़ा अधिक खाल्यामुळे माझ्या पोटाला 
तडस लागली आहे. 

तडसणी स्त्ी० गोणीच्या दोन्ही वाजूच्या 
ज्या दोऱ्या त्या प्रत्येक. 

तडसळी छी ० तळलेले वडे कढंडेतून काढावं- 
याची टोंकदार सळई किं० कांठी. 

तडा पु० ८ चीर, भेग, फट; उ० ह्या. मड- 
कयाला ( ॥के० कांचपात्राला किं० आरश्ाला ) 
तडा गेला आहे. २ लांकूड ६० फोडीत असतां 
त्याच्या उडतात पल्प्य़ा क्रि तुकडे ते प्रत्येक 

जाणें, उडणे, निघणें). _ ू 

तंडा, तांडा पु० १ उर, मुंग्या, ३० चा 


कळप किं रांग. २ टोळी , समुदाय; उ० लमाणी 


बैलांचा तांडा. 

तडाक्रा, तडाखा पु? रट्टा, ठुस्ता. २ 
जोराचा किं० संतत प्रवाह; वर्षांव, ३ कोणतीही 
जोराची आणि एकसारखी चाललेली क्रिया. ी.. 
थंडी, पाऊत, उन्ह, २? चचा आतिरंक ॥क० अति- 
शयपणा . [सरावर. 

तडाग, तडाक [ सं०] पु०, न० तळें, 

तडाडणें अ० क्रि० १ वाहत असा आवाज 
करणें. २ फुटणे; मोडणें.२ भेगाळणे, 

तडावणें | स० तढडनशेवट, कांढ ] अ० 
क्रि० १ ( कांहीं कार्य ) शेवटास जाणें; ध्ययास 
जाऊन पोचणे, २ मडके इ० ना भेग पडणें किं० 


चीर जाणें. 


८४१ 


तणस 


ताढित्‌ [ सं०] स्त्री वीज. & तडित्वानू 
पु० मेघ. तडिलछता स्त्री: नागमोडा वाज. 

तडीतापडी पु० भिक्षा मागून पोट भरणारा 
गोतावी , बैरागी, किं०.तपस्वी . 
र तंडुल पु० तांदूळ, & तंडुलाम्बु न०्भाताची 
पेज. 
तडेणे मागें * तडगें * पहा. 
तंडेळ [ म० तंडगें ] वि० भांडखोर. & 
तडेली स्थी० १ भांडखो(पगा, २ दंडुकेगिररी . 

तड्य! [ म? तडन्कांठ ] वि०१ किनार्‍या- 
वरून वाहात येणारा ( वारा ). २ ओठ, गाल, 
त्वचा, ४० ना भग पाडणारा (8 वारा | ढ 

तण [खण ] न० १ गवत, २ भाताचे 
गवत; भातिण, 8 तणघर न० गवती छपराचें 
घर, तणपेश्ा वि० बारीक बारीक गवत उलन्न 
करणारा ( पाऊस ). ठणमोड स्त्री» पडीत जमीन 
लागवडीस आणावयाची असतां तिच्य।वर्रील गवत 
इ० उपटून ती साफ वारण्याची क्रिया. तणमोडीचे 
उत्पन्न न०पडीत जमीनीवर काढलेले पाहिलें पीक. 
तणलोणी न० चरणीस ठेविलेल्या गाय, म्हैस, 
इ०च्या दुधापासून काढलेले लोणी .गोट्यांत पासेलेल्या 
जनावरांच्या दुधाच्या लोण्याला “कणलोणी? म्हण- 
तात. तणवर पु०जमीन भाजतांदा काटकयाकुटक्या 
इ० च्य़ा वर पत्तरतात तें गवत, पानें, इ०. 
तणवरणें स० क्रि १ जमीन भाजावयाताठो 
गवत इ० ॥तैजवर पसरणें. तणवी वि० गवती 
छपर असलेलें (धर). 

तणणें [ सं० तन्‌र्‍्न्ताणणें ] स० क्रि० १ 
तंग कि० घट्ट करणें; आवळणें; ताणणें.२( रेशम , 
सूत, इ० ) ताणून मांडणे, 

तणणें अ० क्रि कजे करीत वरणे. 

तणतणणें अ० क्रि १ कोगेकावर चरफडणे, 
२ फुटण्याइतकें घट्ट भरलें जाणें किं आव- 
ळें जागे किं० ताणले जाणें किं० चेपळें जाणें. २ 
( चेडू इ० ) टणां टणां उड्या मारीत जाणें (उत- 
रणीवरून किं० पाह्यऱ्यांवरून ). 

तणवरंणे अ० 'क्रि० पोट, पिशवी, इग्र्टाटून 
भरलेली असणें. 

तणस [ म० तण; सं० तण ] न० ९ दाट 
बाढळेळें गवत, झाडें झुडपे, ४० समुच्ययानें, २ 


तणखसरणं 


८४२ 


तत्तावथा 


"खळ्यावर इतस्तत: पडळेला धान्याच्या ताटांचा 
पाचोळा %०केरकचरा ,३हृलक्या दजर्चि गवत जे 
रांना फारसें पाटिकर नसतें. 

तणक्वरणें अ० क्रे० यथेच्छ खाणें पिणे मिळा- 
न्यान ( शरीर किं० माणूस किं० जनावर ) पुष्ट 
होणे 

तणाव पु० कंठाचा किं० वाद्याचा सूर लाव 
ण्याची क्रिया 

तणावा [ म० तगणें ] पु० 2 ताण, ओढ 


( देणे, लावणे ). २ ताणण्याची क्रिया. ३ दोरी 
“३० ताणल्यासुळ यंता तां घट्टपणा. ४तंबून 
हालतां ताठ राहावा म्हणून त्याच्या दोऱ्या 


ज्या घुंट इ० ना ताणून बांधलेल्या अश्ततात त्या 
प्रथ्येक.५उभा पुरळेळा तारेचा, विजेचा ,किं० टोल- 
फांनचा खांब ज्या रिशेक्ष कलण्याचा संभव असता 
त्यांच्या उलर दिशेस त्याला ओढ द्यावी म्हणून जी 
दारा इ० वांवलली असते ती.६ कोळ्याच्या घराचे 
सुख्य तचु,-ज्यांना त धर स्थिर वस्तूला चिवटा- 
'वलढ अतत, ७ काणय़ाहा उपशोंगासाठी ताणून 
वबाधलला दारा, तार, ३०.८ ज्याच्या आधारावर 
काणकाच प्रच ३० चालता ता मनुष्य;३० आज- 
पथत रामनाऊंच्या आश्रयावर माझा प्रपंच चालला 
आत] ता तगावा तुटला, &तणावे तुरणें गाणें 
बाळग, इ० क्रिया करतांना कंठाळा विदीष कष्ट 
'दैऊन उच्चार करण, एकाय़याचे तणाव तटणें ता 
आधारराहत 14 आश्रयराहत होणें 
तत्‌ [ सं० ] ' तदू ?चे कठोर व्य॑जनापूर्व चे 
रूप. (समासांत ) तो, ता तें, ते. त्या, ता): उ० 
तत्क्षण| म्हळ्याचक्षणा,तत्संद्रशा म्ह० त्या सारखा 
तत्काळ म्ह० तावडतोब; एकदम; तत्कृत म्ह 
त्याने कलल इ० खाला 'तद? पहा 
तंत [ स तंतु ] स्त्री८ सतार, वाणा, इ० 
वाद्यांच्या तारा प्रयेक ९ तता प्राण उरणे 
९ कि० लागणें ) १ अगदी मरणान्पुख स्थितांत 
असणं, २ अत्यंत जार्ण झालेला असणे ( कपडा , 
वस्तु, ३० ) 
तंत [ सं० तंतु ] वि. सर्व बाबतीत अगदां 
सारख किं० बरोबर; कांहा वाशेष्ट पदार्थ मॉप 
बैजन पब प पूणपण संवादी [कें« जुळणारा 
रण, उतरणे); उ० ही हेप तंत पांच मण 


भरली; उ० आतां तंत वारा वाजले. & तंतोतंत 
[सं० तंतु; तंतु आणि तंतु | वि० विशिष्ट माप, 


वजन, इ० शो अगदी वरोबर. ' तंतावतंत ? हा 
गाब्द ह्याच अथाने योजला जातो. 
तंतरणे [ सं० तंत्रच्करणें, आचरणें ] स० 


क्रि०१ थापा मारून कोणेकाळा फसावगे.२ स्रीसॅ- 
भाग करणें. 

तंतारा, तताराक,तंतार [ सं० तंतू ] 
(तारेसारखा) बारीक, किडकिडीत, किं० रो 

तताळ वि व्रात्य; खोडकर. 

तंतु [ सं० ] पु० २ सत, दारा, धागा. २ 
सतार इ० ची ताणलेला कि ० ताणावयाची तार. 
३ वेलीचे जे अवयव कांही आधाराला वेटोळी 
धाळून वर चढतात ते प्रयेक, ४ एकादा कुटुंगां- 
ताल एकच जो अवशिष्ट पुरुष राहिलेला असतो 
तो,-जो तें कुटुंब संताति उत्पन्न करून टिकवू 
शकेल, ५ माग, पत्ता, शोध, तपास, ३० लाव- 
ण्याला सावनभूत अशा कांह गोष्ट किं० वस्तु. ६ 
संतात; मुळ्याळें. &तंतपटन्याय पु० तंतूंवां- 
चून पट ( म्ह॒० वर ) हाणे दक्य नाहीं ्क० 
तंतु हेंच कांहो विशिष्ट प्रकारे एकांत एक 
युंतांबिल म्हणज त्यांनाच पट ही संज्ञा प्राप्त 
होते; पट हीं कांहो वेगळी वस्त नाहं 
असं प्रतिपादन करण्याची सरगी. तंतु" 
मेह पु० लघवीमध्ये धातूर्चा तार जाण्याची 
विक्कात, तंतुवाद्य, तंतवाद्य, तंटीवाद्य न० 
तारांच्या हादरण्यानें ज्यांतून खूर निघतात अस 
वाद्य; उ० पारंगी, वीगा, सतार, ३० 
तै3ुवाय पु० 2 कोष्टी. २ कोळी ( किडा )' 

तंतू [ खे० तंतुरूनक्र, सुसर ] पु० यमुना) 
नमदा , ३० नद्यांमध्ये एक प्राणी आहे तो. त्याच 
अवयव लांत्र तंतूंच्या रू्याचे असतात आणि 
पोहोणाऱ्याच्या पायांत आडकतात 

तंतोतंत [ख० तंतु; तंतु-न्‌-तंतु; तंतु आर. 
तंतु ] वि० सवे बाबतांत मिळता किं०मिलाफदार; 
पूर्णपणे सारखा . क्रि० वि ० पूर्णपणें सारखा हॉ 
अशा प्रकारे. वर 'तंत? मध्यें 'तंतोतंत? ५हा 

तः्ता वि० हलकट, बेवकूब (माणूस ) 

तत्तावंश्रा पु फसवेगिरी; भुल्यापा ठ्कित 


ठ 


(७. 
। 
ड्‌, 


तत्तामाल 


शक्म्यााका्मामयामाममतामामाता क जा 
कोणेकराला फत्विण्याची क्रिया . 

तत्तामाल [ सं० तत्त्व--स० माल; फा० 
माल] पु०१ नगद माल. २ पदाथीचा उत्कृष्ट अंश; 
राशार्ताल उतम नग र्कि० भाग. 

तत्‌पदरार्थ [सं० तत्‌ ( तो )नंसदाय ] पु० 
परमात्मा. 

तत्पर [ सं० तत्‌ परं यस्य ] वि० ९ एकाद्या 
विशिष्ट व्यवसायांत निममन. २ कांहीं कार्य कर- 
ण्याला उत्सुक. 

तत्पुरुष [ सं० ] पु० ज्या तमाताच्या दोन 
पदांपैक्रीं पहिल्या पदाने दुसऱ्या पदाचें वर्गन करा- 
वयाचे असतें तो सभाउ; प्रथमपदाला विश्रदांत 
विभाक्ते लावावयाची असल्यास तो एक प्रकार 
आणि नसल्यास तो दुतरा प्रकार. ३० यसरंडन 
यमाचा दंड; तांवडमातीत्तांवडी माती. 

तंत्र [सं०] न० १ धागा, तंतु, तांत. २ 
कोणा वड्या माणतताचा लवाजमा किं०परिवार. २ 
दुसऱ्या माणसाचें घोरग,-जें आपणांस संभाळावें 
लागतें; उ० तुझ्य़ा तंत्राने चालणारा तो _मलुध्य 
नाहॉ. ४ वर्तेनाची सरणी; उ० तुमचे तंत्र 
निराळें आमचें तंत्र निराळें. ५ दोन कार्य एक- 
कमपावच्छेरँकरून घडवून आणणारी कांहीं गोष्ट. 
६ अनेक प्रक्षांना लाग पडगारें एकच उत्तर; उ० 
पानें कां सडली ? घोडा कां वुझला ? भाकरी 
कां करपली ? ह्या तीन्ही प्रश्नांचे न फिरविल्या- 
मुळें, दे एकच उत्तर समाधान करूं शकते.७ दान 
भिन्न भिन्न कामें परस्परांना अडथळा न होतां करणें 
किं० करण्याची सरणी; उ ठकार्शात गेला तेथे याता 
आणि उदांम हीं दोन्हां मी तंत्रा केला, ८ धार्मिक 
कृत्यांत तोंडाने म्हणावयाचा जो भाग त्याच्या 
व्यतिरिक्त हातानें करावयाच्या ज्या फक्रिया त्या 
समुच्चयानें, ९ मंत्रशाखतांतीळ एक भागविशष. 
युगारदैपासून ज्या संथांत ग्रहसताधन केलेल 


१० धु वि 

आहे तो र्रंथ. १९ जारणमारणाच्या क्रवा तसु- 
यानें. ॥> २ हरे, 

च्च तत्रत्य [ ल॑० ] वि० तथाल; तेथला. 


तत्र्शीं [ सं? तत्रच्ततेथे 1 क्रि० [ि० जवळ” 
पास; रोजारीं; सैनिधीला ; उ० त्या हलकटास 
तंत्रशां उभा करूं नको. तत्रशी स्त्रा० पत्ता, 
सुगावा. 6 तत्नरश्री लागू न दुणे 


८४२ 


तथा 


आपल्या कामाचा १.० विचारांचा कोणाला 
मागमूस न लाग देणें 

तत्रापि, तत्राप [ सं० तत्रस-अधि ] क्रि? 
वि तराही; तरी देखालि. 

तंत्री. [ सं० ] स्री” १ लोह्यांदे थातूंची 
तार. २ दोरी, दावे. ३ वीणा इ० चो तार. ४ 
रक्तवाहिनी. ५ वीणा. वि० १ विणून तयार 
केलेळें ( वस्नादि ). २ तंत्रे करणारा म्ह० लर- 
पटी खटपटी करणार ( लुचा माणू" ). 

तत्रेव [ सं० ] क्रि> वि० तेथेंच; त्याच 
ठिकाणीं. 

तत्त्व [ सं० ] न०१ पदार्थविंशेषांतील पार- 
भूत अंश; पदार्थाचा महत्त्वाचा भाग; उ० दुवा- 
मध्यें लोणी हें तत्त्व आहे. २ पदार्थविश्षाचें 
वास्तविक स्वरूप; वस्तुस्थिति. ३ सत्य; खरें 
स्वरूप. ४ कांहीं गोष्टीपासून घ्यावयाचा बोध. ५ 
तातयर्य, मूलतत्त्व, ६ जम्ह, परमात्मा. ७ पृथि- 
व्यादि पंचमहाभूते, पंचविषय, दशोद्रेये, मन, 
अहंकार, महतत्त्व, माया आणि इश्वर, हो 
प्रक, & तत्त्व (भियोग पु० महत्त्वाचा आरोप, 
तत्वज, तत्त्वज्ञानी वि० वेदांती. तत्त्वज्ञान 
न० ९ ययार्थ ज्ञान. २ ब्रम्हज्ञान, तत्त्वन्यास पु० 
पूजेमध्यें देहावयवांवर मंत्रांनी न्यास करणें. तत्त्व - 
संख्यान न० सांख्यमत. तत्त्वतः, तच्वता क्रि० 
वि? खरें पाहिळें असतां; वस्तुतः; खंरोबरी. 

तथा [ सं० ] क्रि० वि० १ तसें; त्याप्रमाणें. 
उ० यथा राजा तथा प्रजा राजा अर्नातिमान 
असला तर प्रजाजनही तसेच अस्तसात. २ आणखी 
असें को. ३ त्या अथी. ४ ठीक, बरें आहे, होय; 
तसें अतो; चिंता नाहीं. खी ० १ शंका, तंशव; 
उ० तें कार्य तेर्ाक्त जाईल ह्यांत कांहीं तथा 
नाहो. २ बळकटी, मजवुती; टिकून राहण्याची 
ताकद; ३० त्या धोतरांत आतां कांहीं तथा 
राहिली नाहों (म्ह० तें ल्वकरच फॉंटेल ). & 
तथागत वि० तशा स्थितींतला; ततला. तथा- 
गत पु० वुड साधु. तथापि क्रि० किर तरी- 
सुद्धां. तथेव ० 1व० त्याचप्रमाणे.तथात्व न०, 
तथाभाव पु० १ वस्तुस्थिति. २ तशी स्थाते. 


य 


तथास्तु उ० वा०८ अ० १ ठोक आहे; बरें आहे, 


तय 


८४४ 


तन्वी 


ह. 


२ तसें असो; तसें होओ. तथातथा क्रि०विव्त्या 
रीतीनें; त्या प्रकारे, 


तथ्य [ सं० ] वि2 खरं, यथाथ. न० 
सत्य गोष्ट, 

तदू [ स० ] सवनाम तां, ती, ते, इ०. 
मराठात हा शब्द फक्त समासांत आरंभा येता 


आगे पुढें कठोर व्यंजन आल्यास त्याचे तत्‌ ' असें 
रूप दोते.मागें' तत्‌ पहा . तदनुयुण म्ह० त्याशी 
समान, त्याला अनरूव. तदनरूप म्ह० त्याला 
मिळता; त्याप्रमाणें; त्याशी समान. तदनसार म्ह 
त्याशी जुळणारा; त्याप्रमाणे, तदाकार म्ह० त्याच 
आक्राराचा; त्याशी पूणेपणं मिळून गेलेला. तदु- 
पारे, तदुत्तर, तदनंतर म्ह० त्यानंतर, तद्रूप म्ह॒० 
त्याच ख्पाचा.तदवत्‌ म्ट॒ 2 त्या सारखा. २त्याच 


प्रमाणे, तर्छांन म्ह० त्यांत निमझ करिं गढ- 


लेळा. तदन्त म्ह० पूर्णपणें; अगदा; तर्वथेव; 


( घुडणें, मरणें, जाणें, जेवणे ), तदेशीय म्ह० - 
' तल्या तोंडांत आपल्याशीच म्हणणे, & आधी 


त्याच देशाचा, तरारभ्य म्ह० तव्हांपासजञ; त्याशी 
किं० तेथें सुरवात करून, 


तदोय [ सं० ] वि> त्याचा; त्याच्या । टत 
दय [ ] रै ' अथाची अखी म्हण, अव्वल तआमू्‌ वादाई, 


संबंधाचा , 
तंद्री [ सं० ] स्त्री० १ झोपेची गुंगी, २ 
आळस. ३ थकवा. & तंद्रालु, तंद्रित वि २ 
थकलेला. २ आळशी; सुस्त, 
तंद्रि, तंद्री, तंद्रिका [सं०] स्त्री० ८ गुंगी, 
२ थकवा, २ आळस, ४ एकाद्या वेषयाच्या मन- 
नांत कि०चितनांत झालेली एकाय़रता किं०झालेला 
यः ( लागणें ); उ० कोणीकडे तुझी तंद्री लागली 
आहे ! माझ्या प्रश्नाला तूं उत्तर कां नाही देत ? 
तधीं क्रि० वि० तेव्हां; त्या काळा, 
_ तन [ सं० तनु ] स्त्री: न० १ शरीर, 
दड.२पदा4, शरीर, इ०संबंवानें घ्यावयाची काळजी 
कि० राखावयाची निगा; टक ( संभाळणे 1. 
तनमन न० ए० व० एकाद्या विपय़ाकडे लाव- 
रज 1. ठा य हळ अ शव. (9 “> 
कळ सवे शाक्ते,--मनाची ॥ण शरोराची, 
न न० ए० व० आपलें सत्र सामर्थ्य; 


उ० तू अभ्यासाकडे तन विल्या 
5 तनमनधन लाविल्य दं 
पास द्ोणार नाहास. लिक्याधवाच दु 


तन, तण [ सं० तण ] न० गवत. 

तनईं, तनय स्त्री उभारलेला तंबू, लांब , 
३० हालू नये म्हणून त्याला ज्या दोऱ्या बांधून 
खुंटे ३० ना वांवलल्या असतात त्या प्रथयेक. 

तनख! [ फा० तन्‌बवाह ] पु० 2 सरकारी 
तिजोरीवर दिळेला हवाला किं० तीतून जें मिळावे 
म्हणून ठरविण्यांत आले आहे तें. २ आदिल्याही 
राजांनीं ठरविलेला सारा. ३ गांवच्या शेतसाऱ्याचे 
पत्रक, ४ कांदा पदाथावर जो कोणेकाचा स्व॥म- 
त्वादि संत्रव असतो तो. ५ व्यवहारादि जो कोणे- 
काचा कोणेकाशीं संबरंव असतो तो; उ० राम- 
भ।ऊशी तूं तनत्वा तोड ( किं० तोडून टाक ) 
म्हणजे तुझे आयुष्य सुखांत जाईल. 

तनतनणें अ० क्रि८ कोणेकावर रागावणें किं० 
चरफडणे; तणतण , 

तनन, तननं न? ? ध्वान यथाशात्र कर 
ण्याची क्रिया,२ एकादे गागें पुटपुटणे किं०ताडा- 


अनन सग तनन आधा जेवूं आणि मंग गाळ. 
पोटांत गार झाल्यावर मोजेच्या गोष्टी, ह्याच 


कलाम. 
तनसणी र्यी त्त्रियांचें क कंठभूषण, 
तनग्र [ ० ] पु पुत्र; मुलगा, तनया 

[ लं० ] स्त्री2 मुलगी; कन्या, 


ह. ह न क “ची 
। कपडे वाळत घालावयाची दोरी. ३ कोणत्या 


कामासाठो ताणलेली दोरी, ४ निशाणाची की 
इ० न डळमळावी म्हणून ताणून बांपलेली दारा. 


। "१ ज्यावर आपण भिस्त ठेवूं शकू असा माणू 


आपला आश्रयदाता, & पुकाद्याची तनाई 6 
त्याचा आश्रयदाता नाहीसा होणें. त 

णें १ कंठ साफ करण्यासाठी गवयानें कठां दं 
वाकडे आवाज उलन्न करण्याची क्रिया चाट 

किं० चालूं असणें; उ० इतक्यांत कशाला ति 
णव्वान्यांत जातां १ अझून गाणें. सुरूं झालें न 
बोबांच्या सध्यां तनया तुटेत आहेत. २ अर्करी 

गवड गात असणें, 


र र व चेदै” 
तनवा [ सं० तनुनच्शरौोर ] स्त्रा० 


4 
ठुट 
वेड 


तनस 


८४'* 


तपशिला 


य ममसामासकमननतकन 


ऱ्याची खटवी नीसेगीपणाचें तेज आजारांतूनं 
उठल्यावर दारीरास येतो तो. तजेला 

तनस न० माग ५ तणस * पहा 

तन (-ण-) स (-सु-) डी खी० १ त. 
ताची काडी, २ ( लक्षणेने ) क्षूछक पदाथ; विन 
किमतीची किं० टाकाऊ वस्तु. & मो तुला एक 
तनसडी देणार नाहीं मी तुला काहा देखील 
देणार नाहीं. मळा तुझी तनपडाहा नका 
तुजपासून मळा काटा! नको; मी तुझे काहा 
घेणार नाहीं. 

तनाई, तनाग्र, तनाव | 
स्ञी ० तंवूची दोरी 

तनाखोरी [ फा०] स्त्री १ दुसऱ्याचा 
पेसा लाटणें किं० मारण, २ दुसर्‍याची ठेव खाऊन 
पचविण्याची क्रिया 

तनाना| पु० गाणें ( करण चालणे ) 

तनावा पु० मार्गे ' तणावा ? पदा 

तन [ सं? ] वि०८० कृश ,क्षीण, २ नाजूक 
३ लहान, ४ तळ्म (वक्ष). ५ अल्प क्षुल्क. स्त्र(०0 
2 शरीर, २ शारार सस्थितांत ,राहाण्यासाठा 
त्याची ध्यावयाची काळजी र्कि० पाळावयाची 
की ( तनूवर अत्षणे के० राहाणे); उ० पा 
पंचाहत्तर वर्षीचा म्हातारा आहें पण मला गेल्या 
चार वर्षांत व्रिलकुल आजार आला नाहीं, याचे 
कारण मी तनूवर राहातों. & तन्वंगी स््रा० 


अ० तनाव १ 


सुकुमार लना तनुज पु० उन मुलगा. तनुजा 
स्ञी० कन्या. तंचुत्र तनुत्राण न० विलत 
तनु राखणे ( किं० संभाळण ), तनुप्रसाणे 
वागणं शरीराच्या आरोग्याहा बाध येईल अस 
कांहीं न करणें | 

तन्मय [ सँ०] वि० १ त्यांत निम्न किं० 
एकाग्र झालेला, २ तद्रून 

तन्मय़रता . ल? ] स्री ण्काद्या गोष्टांत १० 
विचारांत अगद गक होऊन जाणे 

तन्मात्र ( ल० ] नठ्पृ्थ्वो, जल इ०चें अति 
सूक्ष्म ख्स. 

तप [ सं० तपस. ] न० ९ शरीरश्युध्यथ 
क्रिंढ वेवताप्रसादातप्वथ जे उपोषणादरूप 


आाचरणत रतपश्चया ,शत्तप्त स्वर्गलॉकांपेकीं सहावा 


डु क्षत्रिय ३० वर्णाचे विशिष्ट कर्तव्य. ७ वारा 
वपीचा अववि; उ० मी दोन तपें वेदान्त पडतो 
आहें. ६ चिंतन. ७ सद्‌युण, ८ ब्राम्हण, & 
तपोधन, तपोनिथि पु० तपस्वी;यति.तपोबल, 
तपःसामर्थ्ये न० तपाच्या योगानें अंगी येणारे 
साम्य. तपीं बसणें ९ पुण्याजंनार्थ कांहो त्रत, 
नियम, इ० पाळीत किं० आचरीत राहाणे. २ 
मामलत ३० आअधिकारावरू भ्रष्ट होऊन रिकामें 
| ,करून करून तपी बसणें कांही भलभलतों 
पापे करून नंतर ताधुवृत्तींचा अवलंब करणें. तप 
तपणे तप करणें; तपश्चर्या करणें. तपोलोक 
[ सै० ] पु० सप्तस्वरगोपैकी तहावा. वर * तप 
वी्ब २ पहा, तपोवन न० तपश्चपा कराव- 
याचेंवन, 

तपकडी स्त्री० पुढें ' तवकडी ! पहा. 
र तपकृणें अ० क्रे2 पाणी, रक्त, ३० थेंवा- 
थेंबांनों गळणें; टपकणें. 

तपकीर, तपकील, तपखील स्त्री० तंबाषु 
खळन नाकांत ओढावयासाठॉ जें वल्नगाळ चूणे 
करतात तें. &तपकिरी त्रि तपकिरीच्या रंगाचें 
( वक्न, इ० ). 

तपाकिउय़रा (-ल्या ) पु० १ तपकार विक- 
णारा . २ तपाकेरीचे व्यसन ज्याला फार आहे असा 

तपगणें अ० क्रि ठासून भरलें जाणे 

तपणें [ सं० तपू ] अ० क्रि ९ चकचकण 
प्रकाऱणे. २ उठून दिसणे. दंदोप्यमान असण 
( तप ) करणे. €9 कोणेकावर तपण त्याच्यावर 
क्रँदें होणे 

तपन [म ० ]न० १ चमकण २ प्रका- 
शाचा झळझळाट ६ सयांच्या उन्हाचा प्रव्रता 
( पडगें, होणें ). ४ तापविणे, ५ पडण वि० 
ताप देंगारा. पु० ९ सूर्य, २ उन्हाळा. २ स्यं- 
कांत मणि. & तपनमाणिे पु० सलकान्त 
तपनाच्मज पु० वम 

तपनीय, तपनीयक [ ० ] न० १ अभात 
तापवून शुद केलेले सोन, २ पोन. _ 

तपली स्ी० » तपल न० पुढं ' तपला , 
: .तपेलें ' पदा 

तपशिला पु० ल्ियांचें ल्यावयाचे एक वल- 


शष. 


तपशील 


११1) 


तबदीळ 


>>> 


तपर्हाळट, तपसतील [ अ० तफसीलू ] पु० 
१ एकाद्या वस्तूच्या किं० वृत्तन्ताच्या ज्या ज्या 
वेगवेगळ्या बावी त्या समुच्चयानें; एकाद्या वर्ण- 
नांतील जे मुदरे ते समुच्चयानें. २ सर्व समुद्रे किं० 
अंगें सांगून केळेळ वर्णन करिं ० सांगितली हकांगत, 
३ लांत्रलचक वर्णन, ४ लोटी सत्रव (लावणें). & 
तपशीलवार,तव्सीलवार वि०सर्व तपशिलासह. 

तपस्या [ सं० ] स्त्रो० तपश्चर्या, 

तपस्वी [ सं० तपश्चित ] पु० तपर्श्वर्या 
करणारा. 

तपळ, तपीळ वि० 2 तापट स्वभावाचा. 
२ कामांत तळख किं० चटपर्टात, 

तपास [ अ८ तफररस्‌ ] पु० शोध; चोकशी. 

तपासणी [ म० तपासणे ] स््री> 2 शोध; 
चोकशी. २ बारकाईनें केळेडं अवलोकन करिं 
निरीक्षण. 

तपासणे [ म तपास ]) ल? क्र परीक्षणे; 
निरक्षिणे,२ शोधगें; धुंडाळणें, 


तपी [ म० तप; सं० तपस_ ) वि० तपश्चरयेत 


निंमभ्न; तपस्वी . 
तैपीठ, तंबी न० तांदुळाच्या पिठाचे कर 
तात तें एक खाद्यविशेष. 
तपळि [म० तप ] 
लवकर राग येतो असा. २ कामांत तलख. 


(1 


तपेल्ी स्त्री” तान्रादे धातूंचे एक आकार- 


विशेपाचें भांडे, 
तपेळ न० मोठ्या आकाराची तेली, टे 
एकराद्यांचे तपेळें बुडणे 2 त्याचें नुकसान होगें.२ 
त्याचे चरिताथांचे साधन नाहासे होणे. बहुधा 
1नपवार्था ह्या वाक्‍प्रचाराचा प्रयोग होतो; उ० 
तूं आळा नाहास तर माझें काय तपेले बुडणार 
आहे ? 
तत ( सं० ] वि० तापलेडा सूयाचे ऊन्ह, 
अभि, उवर, कांही. मनोविकार, इ० नीं १). 
तपकाचन न० असोत घालून स्वच्छ केलेलें 
सोनें तक्तादिव्य न० तेल तापवून र्‍्यांत टाकलेला 
अ हशा आनळल बाहेर काढण्याचा बरिधि. 
नअ ठे ॥ ह: 
मनष्य त्या तळातून र -- म्हणून कोणी 
श्व 


वे० २९ रागीट; ज्याळा । 


' आरा. 


र २ 
थिवाहेर काउतो. हा । 


जो विवि त्याला 'तप्तादेव्य करणें , असें "हणतात 
तप्तसुद्ठा खी ० तापवून लाल कलेल्या तांबे ह्या 
धातूच्या मुट्रांनॉ वेष्णव लोक आपल्या अंगावर 
भाजून घेतात तां चिन्हे किं ता. चिन्हे उमट- 
विणाऱ्या त्या मुद्रा. 

तप्पा [ हिं० ] पु० एक मोठा गांव आणि 
त्याच्या लगतर्चा दहा. पंघरा बारकी खेडी मिळून 
जो प्रदेश त्या मोठ्या गांवाच्या नांवाखाली 
मोडतो तो. र क... 

तफर्साळ, तफसील्वार माग ' तपशील, 
५ तप«लवार ! पहा. 

तफावत [अ०] स्त्री०शभेद, फरक, अंतर. २ 
दोन वस्तूंत परस्परांधो जी विसंगाते असते ती. 
३कतेब्यापासून भ्रेश; आपल्या कामांत चुकी र्फै० 
हयगय [किं गाफीलपण[, ४ वस्तुस्थितीशी वित” 
गतपणा ॥८ न जुळतेपणा, & तफावतनीस, 
तावत्तनिद्यी मागे “ तजकरनास, ' “ तजकर- 
निशा ? पहा. न 

तबक स्थी० विहीरीच्या पभोंवार बांषलेला 


तबक [ अ० ] न० ९ पूजेचें साहित्य र्क 
पानसुयारी वेलदोडे इ० ज्यांत ठेवतात तें वाटी 
आणि उथळ असें कोणत्याही , धातूचे पात्र. 
जमीर्नावर्राल सपाट माथ्याचा माद्या विरताराचा 
उंचवटा, ३ पर्वतादिकांच्या वेढ्यामध्यें सापडल 
जर्मान,-जी पूजादि सोहित्याच्या तबकाहार( 
दिसते. ४ सभामंडप ६० प्तायवानाचा प्रदेश १ त 
करून मध्यभागाचा जो प्रदेश किं० त्या खा. 
ञ॑ स्थल तं. न 
तबकडी [ म० तत्रक ] स्त्री १ भा 
आकाराचें तबक. २ वाटोळा आणे पातळ प क 
३ पालखीतील वतावयाची जागा. ४ हल 
पाहिऱ्या जेथून वर सुरूं हातात तो मदार 
जिन्याच्या पाहहेऱ्या तंपल्यावर जी सपाटी * 


र टा ् सर 
। ती;जिन्याच्या पाह्मम्यांची एक परंपरा संपून ४, 


सु व्हावयाच्या जागी जी. सपाटी राखले, 
असते तौ. _. 
तबळणें अ० क्रि० थेंब्रांथेंत्रांनीं गळणे. 
तत्रंचा [ हिं० ] पु० पिस्तूल, मत: 
तबदोल [ आ० ] वि० १ बदललेले, 


तंबर 


८४७ 


तपरूवी 


दुरुस्त केडेलें. स्वी ० , न० १ दुरुस्ती , २ फेरबदल. 
न्यायाच्या कचेरोतील हा पारिभाषिक शाब्द 
आहे. 

तंबर वि० मद्यानें किं० गर्वाने उन्मत्त 

तबरूक्त [ अ० ] पु० मोहरमांताल ताठ 
ताच्या किं० कोणा पौराच्या नांवान प्रसाद 
म्हणून कोणा वड्या अधिकाऱ्याला दला खिरा- 
पत किं० अन्य देणगी 

तत्रल [ अ० तब्ल ] पु० 
लहान कुऱ्हाड 

तबल, तब्बल क्रि? वि० विवाक्षत पार- 
माणानं मजल असता थाडत आधिक भरल पग कमा 
भरणार नाहो घास असें; उ० तव्जल एक ताळा, 
तव्वल दोन कोश, तव्वल पांच पावल्या, ४० 

तबलक्त [ अ० ) स्त्री अनक कागर नीट 
एकत्र जुळवून ताना बांधतात त सूत, क० 
अशा बांधलेल्या कागदांचे जुडंग [ फा० ] स्त्रा? 
लहानसा डफ र्कि० ढालक 

तबला [| अ० तत्रलाह ] पु० पक्षवाजांत 
एक भेद आहे; याचां पडगा [न असतात, वाह्या 
आणि धूम किं० घुमत. तबल्जो पु० ९ तबला 
वाजवितो तो. २ तम्रला वाजवावयाला शिक- 
वितो तो 

तंबाकू (-खू ) पु० [० वांग, बटाटा 
टोमाटा, इ० च्या वगांतील एक वनस्पात . च्या 
पानांचा चुरा जद! म्हणून तोंडांत धरतात द्च्या 
पानांचे पीठ नाकांत भरतात हिच्या पानांचा 
भगा चिलमांत धाळून तिचा धूर तोंडांत ओहून 
घेतात 

तर्बायत, तज्वेत [. अ० ] स्त्री ० १ मनृष्या- 
दिकांची प्रक्ञात ( आरोग्याविषयी बोलतांना ) 
२ स्वभाव ३ मनांचा लहर & तबायता ।व ० 
लहरी, छा 

तंब्री,तंभीं [अ० तावयाहे ] स्त्री ०१धम़कावणी 
वणी. २ ( कोणेकाला दिलला ) मार, ठाक 


१ ढोल्के. २ 


द्टा 
कू तंबामार पु० जबर एशाक्षा 

तबीब [ अ० ] पु० सुसल्मान वे किं० 
शास््रवेय. 


तंज्रुरा [ अ० ] पु चार तारा असलेलें एक 


वाच, तंबुुरी स्री ल्हान. तंवुरा. तंबुरचीः 
(-जी ) पु० तंत्रुरा वाजविणार! किं० शिकार्वे-्‌ 
णारा. 
तंबू [ डिं० ] पु० मधोमध उभ्या केलेल्या 
खांबाच्या आवारावर कापडाचें छप्पर आणि 
मिती असलेलें तात्पुरत्या राहण्यासाठों केलेलें घर . 
हें घर वरेंच मोठे असल्यास त्याला ' ढेरा ! म्हण- 
तात. & तंबू ताणून निजणें तंसारादिकांची 
काळजा न करतां किं०काळजी सोडूंन स्वस्थ असणें 
कें० राहाणे, तंबू ठोकणे (कॅ० देणें ।$०मारणे). 
तंबू उभारणे. तंबू पाडणें उभ,रलेला तंबू उपटणे. 
तंवूर [ अ० ] पु० एक चर्मवाद्य, 
तबेत ३० * तब्रियत ? ३० पहा 
री तब्रेळ पु०१एक चमेवाद , र्कुऱ्हाड, एकाद्या 
गोष्टींचे तबेळ वाजणें तिचा बोभाटा होणें 
( वाइट अथी ). 
तबेला [ अ० तवेलाह्‌ ] पु० ९ घोड्यांची 
पागा. २ र्‌थ ठेवण्याची जागा. ३ उभे केलेल्या 
घोड्यांची रांग. 
तंबोरा, तंबोरी मागें ' तंुरा,! 'तंघुरी ! पहा, 
तबल, तञ्बर मागें “ तत्रल ? पहा. 
तञ््यत, तब्य़रती मागे “ तबियत, 
यती ' पहा. 
तम [ सं० तमस्‌ ] न० १ काळोख, अंधेर. 
२ मोह. २ मूच्छा. ४ निद्रा. ५ अज्ञान. ६ 
ख. ७ पाप, पातक. ८ सत्त्व, रज, आणि 
तम, ह्या तीन युणांपेकों तिह्रा; तमोगण 
तम [ सं० ] युगाचा आतेश्यायेतपणा किं० 
उत्क्ृष्टपणा दाखविणारा हा प्रत्यय आहे; उ० दुष्ट- 
तम्‌ म्ह अति दुष्ट; उ० पावेद्ृतम म्ह० अत्यन्त 
पावत्र, 
नमंचा [ हिं० ] पु० पिस्तूल, 
त्‌मणें ह तमतमणें अ०किे० १ गवांनें वल्गना 
करणे, २ वबडबडण, 
तमतमाच्या पु० बडवड; दपांकते; डाफरणें. 
तमसुक, तमस्सुक पुं० पुढें ' तमासूक ? 
पहा, 
तपस्वी [ सं० तपस> प्रत्यय ] वि० ९ 
तापट, रागीट, २ अज्ञानरूप, ३ तमाख्प 


भतु वि- 


तमा 


दड 


तरकट 


दा. 


तमा, तम्मा [ अ० तम अच्छा ] स्त्री? 
महत्त्व, परवा, किंमत ( अकरणरूपी प्रयोग ); उ८ 
मला तुझी काय त्तमा आहे ? 

तमाकळू, तमाखू मागे “तेवाकु* पदा . 

तमाखोरी मार्ग *तनाखोरी ? पहा. 

तमाम [ अ० ] वि तर्व, दरोबस्त; उ८ 
तमाम लोकांत कळांवण्यात येते का येथें कोणी 
लत्रवी केल्यास कानूप्रमाणें त्याला शिक्षा केला 
जाईल, क्रि० वि» अपवाद न करतां;सवधेव; मागें 


पुढें न पाहतां; उ० तो सर्वाचा डोकी तमाम '। 


कार्पीत गेला, 

तमार्सा [ अ० ] स्त्री 2 सर्वागांनीं पूर्ण- 
पणार्चा स्थ्रिति; पूर्णता. २ खाऊन किं० वापरून 
संपळेमणाची स्थाति. ३ ज्यांत उभें सूत जराच 
आणि आडवें रेशमाचे असतें असें वस्त्र. 

तमाल [ सं० ] पु० ज्याची पानें मसाल्यांत 
वातली जातात असा एक रक्ष, & तमालपत्र 
न० ह्या झाडाचें पान, 

तमाझा [ फा० ] पु० १ सोंगे घेणे, वाहुलो 
नाचव्रिणें, नाड्यावर च'लणें, इ० अनेक प्रकारचे 
करभणुकोचें प्रकार ज्या खेळांत दाखविले जातात 
तो. २ हजकया दर्जाच्या लोकांच्या करमणुकीचे 
शुंगाररसभारेत नाटक, ३ लोकोचार ,रूढि,शास्त्र र 
इ० चौ मयीदा उछघन करून केलेडे वर्तन. ४ 
कांदहों चमत्कारिक "अद्भुत, आणि अकल्पित गोष्ट, 
& तमासगीर पु० १ तमाशा दाखवितो तो.२ 
तमाशा पाहणारा .३चमत्कारिक वस्तु पाहाण्याचा 
ज्याला नाद आहे असा, 

तमाखुक [ अ० तमस्सुक ]पु८ आपण कॉणे- 
काल लिहून दिलेला करार, 

तयनात ३० पुढें ' तैनात ? इ पहा, 

तयार [फ!०] क्रि० £ कांहा काम करावयाला 
ज्या ज्या गोष्टींची जरूरी अत्तते याच्या गो ोनां 
द किंव्युक्त *रेएकदूम कामाला लावतां येईल किं० 
न नेतां येईल असा, २ कांहो गोष्ट करावयाला जो 
सड आहे किं० सः्ज आहे असा, 

तयारी ही प नज 
ी कर्जा, कवी ककी अवत सः्जता, 

«ऊन उंच दार कर- 


तात तते च्शतयारीच्य यी क्र 
1 मेखा स्त्री ञ ी 
उभा करावयाचा न स्त्राठ ० वतं 


1 अगं प्रथम ज्या सहा 


खुंत्या किं० मेखा जरूर असतात त्या. 

तर [ सं० तर, तरि, किं० तरी ] खरी ० ? 
उतारूना खाडी ६३० तून या कांठाकडून त्या 
कांठाकडे वाहून नेणारी होडी; खाडी, समुद्र, 
नदी ३० वर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणा- 
कडे उतारू, सामान, ४० ची नेआण करणारी 
रडी, गलत, ३०. २ खाडी करि? जमीनांत 
शिरलेला समुद्राचा फाटा. & तरीपार करणें 
समुद्रावरू्न होडी ३० ना पलीकडे नेणे किं० 
पोचविणे. ग 

तर [ सं० ] हा तद्धित प्रत्यय संस्कृत विश- 


र ५, 


. पगे किं० नामें यांना लागून आधिक हा अर्थ दाख- 


वितो; उ० जवन म्ह० जलद, अवगतर म्ह 
अधिक जढ्द; श्रेष्ठतर, ३०, 

तर [ स० ताहे ] अ० 2? जर! या उभया- 
म्वयी अस्वयाला जाव देणारे हे अव्यथ आहे. 
त्याचा अर्थ तत्लें असल्यास, तसे. झाल्यास, 
त्या अथा, असा असतो; उ० जर पाऊस पडला तर 
सुभिक्ष होईल, टीप,-जर हा शब्द वाक्यांत न 
योजला तरी चालतो; ३० तृ मला पैसे उत्तने ह्या 
वेळी दिडेंस तर मी तुझे उपकार जन्मजन्मा विस- 


! रॅणार नाहो. 'तर? हा शाब्द पुष्कळ वेळां केवळ 


शोभेसाठी वाक्यांत योजलेला असतो; उ० मौ 
तर अगद गरांव आहें तुम्हांला कसे पैसे उसने देऊं? 
उ०८ तूं तर मला सोबत करावयाला ये, मग रामा 
येओ किं० न येओ, ३ संदिग्वता दाखविण्यासाठी 
“तरचा उपयोग होतो; उ० मी आलो तर 
येईन म्ह माझें येगे अनिश्चित आहे. टीप तिर 
हा शब्द नामाप्रमाणें योजला असता त्याचा अर्य 
अडचण ,वित्च,हरकत, असा होतो ; उ० भी जेवाव- 
याला तुमच्या घरां येईन पण मध्यें एक तर आहे 
म्ह कांहीं कारणामुळें मला कदाचित्‌ येतां येणार 


। नाहो, मार्गातील ल्लाडी असा 'तर'चा अर्थ धेतला 
! तरी हाच अर्थ निवण्याजोगा आहे, 


तरक पु० ह्यी० १ जेथे फार ओझें किं्वापर 
पडावयाचा आहे ० जेथें तोल संभाळावयाची 
आवश्यकता आहवे तेथें बसांबिलेला ख्यांत्र किं2तुळई* 
२ झाड इ० ना दिलेळा टेका. न 
तरकट [ खै० तर्क ] न० ९ दुसर्‍यावर कांदी 
दोषारोप करण्यासाठी किं० त्याचें नुकपतान कर” 


तरकटणें 


८४९ 


तरण 


काकाचा तया ककत यबवामहनी >... ह. त. 


ण्यासाठां रचिलेली खोटी हकीगत किं० गोष्ट. २ 
चात्रट्पणाचें भाषण, 
तरकटणें आ० क्रि० कांहीं तरी छांदिष्ट- 
पणाच्या कल्पनेच्या पाठीस लागणें; भरकरणें. 
तरकणें [ सं०्तर्क ] स०1क्र० तर्काने जाणणे; 
उ० तुकोबाचे लाल डोळे पाहातांच मी तरकलों 
कॉ स्वार्रानें दारू ठाशिली आहे. 
तरकश (-प ) [ फा० तरकपू ] पु०, स्त्री० 
२ व्राणांचा भाता, २ कोणतेही हऱयार ठेवावयाची 
पिठावी इ०, 
तरक्ताकडी स्त्री० एक प्रकारचा काकडा; टर- 
काकडी. 
तरकारी [ हिं० ] स्री ० पालेभाजी. 
तरकूट न० तांदूळ, पोहे, इ०चे ठायीं भाताचे 
नख्याचा जो चरचरीत अंश अक्ततो तो. 
तरंग [ सं० ] पु० १ पाण्याची लाट. २ 
पाण्याचा बुडबुडा. ३ ( लाक्षाणेक ) मनांत अनि- 
यंत्रितपणें उद्भवणारे विचार प्रत्येक, ४ पाण्या- 
वरचा तवंग, ५ डोळयांची दृष्टि गहूळ किं० अस्पष्ट 
करणारा साका. ६ पाण्यावर तेल पडल्याने जीं 
अनेक रंगांची वर्तुळे किं० देखावे दिसतात ते 
प्रत्येक किं० समुच्चयानें, ७ ग्रामदेवतेच्या देवळांत 
त्या त्या देवतेच्या चिन्हांनी चिन्हित जे रंगविलेले 
खांव उभे ठेविलेले अस्ततात ते प्रत्येक. ८ पदार्था- 
वर धरतो तो मळाचा पापुद्रा, जलतरंग पु० 
एक वाद्यविशेष. । 
तरंगण स्त्री० हातपाय ताणून किं० लांबरंद 
मांडी घाळून बसण्याचे संस्थान ( मारून बत्षणें ), 
तरंगणें [ सं० ' तरंग ? पासन ] भ० क्रि० 
१ पाण्यांत न बुडतां कि० पाण्याच्या तळात नन 
जातां केवळ पाण्याच्या पृष्ठभागावर राहण; उ० 
लांकड पाण्यांत तरंगते. २ बोलतांना सुद्दा उद्ून 
वाहवत जाणें. ३ आधार न मिळाल्यामुळे रकिं० 
आधार सुटल्यामुळे अनिश्चित किं० अस्थिर स्थितांत 
असणें. ४ वाद, खटला, ३० निकाल न लागलेल्या 
गे, ५ पक्का निश्चय झालेल्या स्थितात 


त्थितींत ल्न (मन) सॅदिग्थ स्थितीत अनण 
( मन ) नत्षण; मन ) लखा - क 
त जमूक शेकासाठी किं० कांही 


३ खोळंबून राहाणे (का) न. ८( आर॑भि 
गोष्टींसाठी ). ७ (बुद्धि)कुंठित होण, ८( आरंभि- 
लेले काम ) शेवटास न जाता कुचंबत राहाणे, 


ण्ड 


तर॑ंज [ सं० “तरंग? पासून ] स्वी ० पार्णी, 
डोळा, ३० वर धरतो तो पताका किं० मळाचा थर. 

तरजमा, तरलुमा [ अ० तरजमाह ] पु० 
१ कांहो मजकूर एका भाषेतून दुसऱ्या भाषेंत सांग- 
ण्याची क्रिया किं अस्ता सांगितलेला मजकूर. २ 
कांहों मजकुरांतून अनावश्यक भाग गाळून आव- 
इयक भाग ठेवण्याची क्रिया किं० अता ठेविलेला 
भाग; सारांश.& तरजुमान पु०१ भाषान्तराच्या 
कामावर परकारनें नेमलेहा अधिकारी, २ एकमे- 
कांच्या भाषा ज्यांना समजत नाहोंत अश्या दोन 
माणसांत संभाषण चालण्याच्या कामी जो 
मदत करतो तो,-ह्याचें म्हणणें त्याला आणि त्याचें 
ह्याला सांगून, 

तरट न० गोणपाट, & तरटी वि० तरटाचें 
केलेलें, छ्ली० तरटाचें पोते; ह्या अथी तरटे न० 
असाही शब्द आहे. 

तरटी स्री० बैलाच्या पाठीवर-लादलेला ठुधला 
रकिं० गठ्ठा वेष्टावयाचें तरट. 

तरटें न० ९ गोणपाटाचें पट्टे.२डोकक्‍्यावर केशा- 
भावानें पडतें तें टक्कल, २ बोडकें, टाळके, 

तरड, तरडक, तरढें, तरडे, तरडक न० 
तरडा पु० १ अगोदर ओलवून नंतर दळलेल्या 
गव्हाचा कोंडा. २ बोलणारानें लांवलचक भाणि 
कंटाळवाणी सांगितलेली हकीगत [र्क०गोष्ट(लावणें, 
लागणें, मांडणें ) ,&तरटीं लागणें ( किं०्पेटणें ) 
क्रोधाने बेफाम होणें. 

तरंडक [ सं० ] न० होडी. 

तरडा ।वि० शुष्क ( भाजीपाला ). & जून 
जून तरडा वि ०अतिशय जन(भाजीपाला,मिरची, 
तोडलें ३० ). तरडा म्हातारा वि आतिशय 
म्हातारा; म्हातारा अख्ख. आ 

तरण [ स॑०] न० १ पाण्यावर 'तर ण्याची 
क्रिया. २ जें तरतें ते ( लांकूड, फळी, ३० ), 
डी, तराफा, & तरणोपाय अु० तकट, 


शी 
पॅच, अडचण, ३० तून बाहेर पडण्याचा इलाज 


रकि० युक्ति र 
तरण न*०डाळ पुष्कळ पाण्यांत शिजवून काढ- 


हेळें पाणी,-ह्या पाण्याला तिखट, मीठ, इ०्लावून 
त्याचे भुरकावयासाठो पय करतात. & नवरा 
रडतो तरणास आणि वऱ्हाडी रडतात वरणास 


तरणा 


किं० जांवई रडे अळणास आणि व्याही रडे 
कळणास जेथे महत्त्वाच्या माणसाची वरदास्त 
ठेविली जात नाहीं तेथे इतरेजनांनीं आपली वरदास्त 
ठेविली जात नाहीं म्हणून रुसणें हास्यास्पद होव. 


तरणा [ सं० तरुण ] वि १९ तरुण; प्रौढ र 
: करप्यांत उत्साह. २ नवा जाम. 


दरशेस अद्यापि न पोचलेला ( मुलगा ). २ पुष्य 
नक्षत्र किं० ह्या नक्षत्रांत पडलेला पाऊस. टीप ,- 
पुनवेसु नक्षत्राला “ म्हातारा ! हा शब्द आहे. 
४ तरणा २ आणि ' म्हातारा ? हे शब्द ह्या अथानें 
शेतकरी लोकांत प्रचलित आहेत. & तरणा 


ताठा वि० ऐन उमेदीच्या वयांतील माणूस. तरणा । 1 
वल, व्यवहार, ३० ). 8तरता पंथ पु० संकटांतून 


। क्रॅन्आाजारांतून निभावण्याचा किल्वरें होण्याचा 
। संभव जात आहे अशी स्थिति. तरत्य़ा पंथास 


बांड पु० भक्कम तरुण माणूस. म्हाताऱ्याने 
केलें नांव तरण्यानें वाहविलळं गांच कर्तबगार 
बापाचा मुलगा कर्षो क्षी नादान निघतो. 


' स्रणि [ सं० ] पु० सर्य. स्त्री० होडी, नाव. 


& तरणिपटक पु० धमत ( नावेत जमलेले पाणी) 
काहून टाकण्याचे पात्र. 
तरणी [ सं० ] स्त्री० जल्मार्गाने जावयाचे 
कांहीही साधन ,-होडी, नाव, गल्वत ,इ० . 
तरणूक [ म० “तरणें? पासून ] स्त्री” अढ- 
चकणोंतून बाहेर पडण्याचा इलाज.मागें *तरण'मध्ये 
& तरणोपाय ? पहा . 
सरणे [ सं० तन्च्तरून जाणें ] अ० क्रि २ 
पार्ण्यांत न बुडता ( लांकूड इ० ) पाण्याच्या 
यृष्ठभागावर राहाणे. २ ( लाक्षणिक ) प्रापंचिक 
सेकरांतून निभावणें. २ (लाक्षणिक)व्यवद्दारांत वूड 
न लागतां द्रव्यादि शावूत राहाणें, 
त्तरतम [ सं० ] न० दोन वस्तूंतील सरस 
नोरस ह भेद किं०्अंता भेद मनांत घेऊन त्यांचा 
ठरविल्ला दर्जा ( पाहणें, ठरावेणें, राखणें १.& 
ततरतमभावच पु० दोन वस्तूंत ठरविलेला उंची 
नितची असा मेद. 
त्तरतर, तरतंरां क्रि० वि० चपळाईने ( पळून 
जाणें, घावगें, ३० ). & राऊत असे खरमरा 
त्तर तेजी चाले तरतरां काम करून घेणारा 
ध म करतो., 
- ततरतरणे _अ० क्रि १ भिजल्या कारणाने 


झज ,-इरभरे, माती, चुना, ३०. २ झाडांना 


'हन-ती तजेलेदार दिसणे, ३(तळावयाचे 


| 
| 


। 


तरफ 


' वडे, ३०)फुगणें. ४उल्हास पावणे , अत्यानंदाने प्रसन्न 


होणें. ५ संपात्ते एकदम हाता. आल्याने उन्मत्त 
होणें 

तरतरा पु० पैलू पाडलेला हिरा. 

तरतरी स्त्री १ चडाखी; चपलता; काम 


तरतरीत वि० १ ताठ उभा (मनुषय ). २ 


। सरळ ( मनुष्याचे नाक, झाड,इ० ).३ कांडी काम 


करण्यांत उत्ताहयुक्त. ४ चपळ. ६ स्वच्छ (वुडि)- 
तरता [ म० तरणें ] वि० १ तरणारा. २ 
ब्रिनवोकर्याचा आणि किफायतशीर ( धंदा, भांड- 


लागणें १आजारांतून उठण्याची चिन्हें व्यक्त करणें 


। ( आजार्‍यानें ). २ संकटांतून निभावण्याची चिन्हे 


दिसणे. तरतें बुडते पाहाणें व्यापार व्यवहार ,३० 
मध्यें नफा नुकसान होण्याच्या गोष्टी विचारांत 
घेणें. तरती खाडा स्त्री” जी सवे दिवसभर 
आणि सर्वे वेळीं होडीने ओलांडतां येते अशी 
खाडी. तरत कूळ न० ज्याला उसना दिलेला 
पैता बुडण्याची भाते नाही असा मनुष्य. तरत 
बंदर पु० १ ज्यांत पाणी नेहेमी भरपूर असल 
होड्या , गलबर्ते, ३०पाण्यावर तरंग शकतात असते 
बंदर. २ किनाऱ्यापर्यंत होड्या किं० गलबते जा 
शकतील असें बंदर. 

तरतीब [ अ० तरतीव्‌रव्यवस्थित मांडणी 1 
न० १ तजवीज. २ व्यवस्था, 

तरलद्‌, तरदूद [ अ० तरदद ] स्त्री? र 
सिद्ध होणे. २ कांहों कार्याच्या सिड़तेसाठी ज€ 
त्या पदार्थांची जुळवाजुळव, 3 माणसाची का 
जनावराची ्के० पदार्थांची निगा राखणे ह 
संवंधाचौ सर्व कामें समुः्वयानें ( करणें, राख? 
ठेवणें, पाहणें ). ग 

तरफ [ अ० तर्फू ] स््री० १ वाजू, दिशा? 
उ० वानवडी'ची उजवी तरफ, २ जड पदार्थ दी" 
वावयासाठों कि० पुढें ढकलावयाताठा त्य वि 
खालीं पहार ३० घुपसतात ती .३अनेक गांवाचा ल 
गठ., अप्ते अनेक गठ मिळून एक परगणा हाता" 
&. एकाद्याची तरफ घेणे त्याचा कैवार । र 


तरफड 


> रा 4 त राळ 


पक्ष घेणें किं उचलणे. पुकाद्याच्या तर्फेने क्रि० 
वि० ९ त्याची वाजू धेऊन; त्याचा कैवार घेऊन . 
२ त्याचा प्रतिनिधि ह्या नात्यानें. हा दागिना 
तुमच्या तरफेस असूं द्या तो तुमच्या हवाला 
असूं ध्या; तो तुम्ही जपून ठेवा. तरफदार वि० 
१ एका्धया विशिष्ट बाजूचा किं० पक्षाचा; एका- 
द्याचा कैवारी किं० पक्षपाती. २ ' तरफ हा जो 
देशाचा भाग त्यावरचा सरकारी अधिकारी . तर- 
फंदी स्त्री जमावंरदींची एक पडधति. हींत एका 
गांवच्या जमीर्नांचे मोठे मोठे विभाग पाडून एक 
एक विभाग एकेका संबंध घराण्याकडे दिलेला 
असतो. 

तरफट [ म० तरफड्णें ] स्त्री १९.चरफड; 
असंतुटपणारनें होतो तो मनस्ताप, २ पडपड. 

तरकडणें भ० क्रि० १ चरफडणें. २ धडपडणे. 

तरफडाट [ म० तरफडणें ] पु० वर “तरफड” 


पहा. 
तरबुज [ फा० ] पु० न? कालिंगड हें फळ. 
तरबेज (-त,-द) [ अ० तरश्रयत 1१ 


( कांदीं काम करण्यांत ) पटाईत किं० कुशल. २ 
विशिष्ट विचा, शास, कला, ३० निष्णात ।॥की८ 
प्रवीण . 
तरम पु०जमीनीची 
कारी. & तरमबंदी ह्षी० 
करण्याचें काम. वड 
तर्मळ, तरमळणें पुढ 


मळणें ? पहा. वि धी 
तरमुंडी ख्री० गदींतून वाट मिळविण्यासाठी 
डोकें पुढं करून दिलेला धक्का ( देणे), 
तरल [ सँ० ] वि० १ हालणारें; कांपणाररे; 
चंचल (पान,कूल, दृष्टि,इ० ).२ चंचल(मन , हाड, 


विचार ). 


वर्गवारी ठरविणारा आधि- 
जमीनीची वर्गवारी 


८ तळमळ, ? € तळ- 


तरवटणें अ० क्रि० १ झोपेने किं० सुस्तीनें 
) जड होणें. २ दारू प्याल्याने घुर होणें. 
० भाजीच्या. उपयोगाचे एक झाड. 


( डोळे 
टहाटळ,, टाहकळा अशीं अन्य नांवें 


ह्याला टाकळा; 


हेत टी अ. ९२%, २५ ७७ 
रि रवड उ? एक झाड, 6 बिगाराच घांड 
त्य़ाला तरवर्डांचा फोक दुसऱ्याची का कोणी 
प्रेमानें आणि काळजीने वापरीत नाहीं आण 


वागवीत नाहो. मार्गे “घोडे! मध्यें होच म्हण पहा .- 

तरवडी वि० तरवडाचा रंग ज्याला दिला 
आहे अन्त (कातडे). 
द तरवणी [ म० तरण- पाणी ] स्थ्ी० रिज- 
विलेले तांदूळ , डाळ, इ० चें पाणी,-जें आजा- 
ऱ्याला देतात. 

तरवरणें [ सं० त्वर्‌ऱ्च्याई करणें ] भ०क्रि2 
मनाजोगें कांहीं घडल्यानें फार आनंदणें, 

तरवा पु० रोप तयार करावयासा ठो भाजतात 
जी जमीन ती किं०तींत तयार केलेलं पाळी ३०चे 
रोप, 

तरवार [ सं० तरवारि ] स्त्नी ०्युद्धादि प्रसंगी 
शत्र्वर चाल्वावयाचें शक्रविशषष; समशेर. & 
तरवार गाजविणें ( किं० करणें किं० मारणें ) 
१ युद्धांत श्रपणाची प्रशंसा होईल असें कांही कृत्य 
करणें. २ प्रशंसेला पात्र असें कोणतेंही मोठें कृत्य 
करणें. कोणेकाला तरदारचि धारेवर धरणें 
( किं० वागविणें ) त्याला कडक शिस्त लावून 
देऊन तदनुरूप वागावयाला लावणें. तरवारबंद 
वि० १ तरवार धेऊन लढण्यास तयार अहलला , 
२ भांडणें किं० मारामाऱ्या करावयाला अत्यन्त 
उत्सुक. तरवार बहाद(-दु-) र वि० १ तमरां- 
गगांत ज्यानें मोठे पराक्रम केले आहेत असा. २ 
भांडखोर किं० तापट स्वभावाचा. ३पोकळ बढाया 
मारणारा(उपहासांत).२कोणत्याही विशिष्ट कामांत 
ज्यानें कते संपादिली आहे अता. 

तरस [ सं० तरक्ष, तरक्ष ] पु०, न० एके 
वाघासारखा वन्य पश. & तरलगांड्या वि० 
भितरा , पुचाट. 

तरसणें [ म"न्त्रास; सं० त्रात ] अ० क्रि 
१ आझ्रे. सय,ज्वर ,६०च्या योगानें (भू[मे, शरोर > 
६०) संतप्त होणें. २ थकून जाणें; शिणणगें;.बेजार 
होणें. २ वैतागणें. 

तरस्षा पु० खटारा गाडीच्या रचनेतील एक 


अवयव. पुढें “ तारसा' पहा. 
तरसाळें न० उथळ आणि पसरट आकाराचे 


पात्रविशष. र 

तरळ वि० शाई उडण 
णांनीं विस्वर झालेला 
( आवाज ). 


गे, सद हवा, इ० कार- 
( स्रृदंग ); बदअदीत 


तरळ 


८५२ 


तऱ्य्या 


__________---_--->>>>>>_>>>>->->--प्श््/्ण् 
._______--->>>>>>--- 


तरळ स्त्री अजीणांदि विक्वतांमुळें वारंवार | 
रेच व्हावे आणि वांत्या व्हाव्या अशी जी विक्रांत 
तरी; हिला 'तरळ मोडी? असेंदी म्हणतात. 

त्तरळ पु०, तरळकी स्त्री पुढें“ तराळ, ? 
: तराळकी ? पहा. तरळमोडकी स्त्री जोराचा 
रेच करिं० तसे रेच होण्याची विठ्ठात. 

तरळणें [ सं० तरल्न्चंचल ] अ० क्रे०१ 
५ डोळे, बुद्धि, विचार, इ० ) चैचल कि ० अस्थिर | 
होणें. २ तरळ हा जो अर्जीणांचा प्रकार त्याने । 
रुग्ण होणें, । 

तराऊ [ फा० ] स्त्री० पदा्थरचिं वजन करा- । 
वयाचे सावनाविश्ेष; तागडी, 3 

ऱतराठगें अ० क्रि? २ अतिशय ताणल जाण, , 
२ आंत दूध फार झाल्यामुळे ल्लांचा स्तन र्टा- 
टून फुगणे. 

तसाठा पु० १ वढाईंच्या गोष्टी; वल्गना, २ 
कोंगेकाला दिलेली तंभी.२आडदांडपणाचें भापण, 

तराडा वि० जीण आणि रसरहित ( भाजी- 
पाला इ० ). मागें ' तरडा ? "हा. 

तरांडा पु० परळ असून फार लांब अते. 
चृक्षाचें सपळव कांड. | 

तरांडे [ सं० तरंड ] न० गलवत. 

तराणा [ फा० तरानाह्‌ ] पु० एक प्रकारचे 
गाणें; गायनां्ताल एक चीज. 

तराफा पु० मोठा ताफा; तत्त्यांशीं तक्‍ते 
बांधून पाण्य वर तरणारी जी रचना करतात ती. 

तरारण अ० क्रि० फुगून मोठें होणें; फुगणे, 
मागें * तरतरणे ? पहा. [जाणें,₹०) 

तरारां [क्रि (वि० फार वेगानें ( धावणें, पळून 
_ तरासणे [ फा० तराषीदन्‌र्‍न्कापणें ] स० 
पक्के? खेळतांना पत्ते, गंजिफा, ३० कारणें. 

तराळ पु० प्रवाशांना वाट दाखविणे, त्यांची 
मुक्कामाच्या ठिकाणीं सोय जुळवून देणें, इ० 
काम करण[रा हलक्या जातीचा इसम. 

तराळणें ० तरल: ञअ (य 
पेव, नद | रलर्‍स्वैचल ] अ० क्रि० 
च्या सर्भोवर गवताच्या पॅः री कना 

चुण , री पड्या घालून करतात तें 


तरी [सं०तरि,तरी] स्त्री शनौका.२ खाडी डा 


: जल्मार्ग,--जो होडीने ओलांडावा लागता . ३ पाणी 


घरणारी जमीन. हिला ' तरी जमीन ? असेंदी 


. म्हणतात. ४ भातशतीच्या], उपयोगाचा जमीन. 


तरी उ० अ० ९ तसें असून सुदा. २( कवि- 


| तेंत ) तर. २ निदान पक्षी; कमीत कमी अश्याने; 


उ०दभर नाहीं तरी पंच्चाण्णव रुपये तरी माझ्या 
पेटांत सांपडतील.&७ तरी पण उ० अ०' तर * चै 
अर्थ व २. 

तरी न० कचकच; कंकर. 

तरु [ सं० ] पु० १२ झाड; दक्ष, & तरुपंड 
पु० वृश्षतमूह, 

तरुण [ सं० ] वि० १ वाल्यावस्था संपून 


. प्रोढावल्था ज्यास आला आहे असा;तरगा; जवान, 
: २ कोवळा, नवीन, ३ ताजा, 


तरुणी [ सं० ] वि०तरुग ( त्री ); सोळ 
ते तीस वपापर्यंतची ( त्री ). 

तरोटा पु० मार्गे € तरवटा ? पहा. टाकळा, 
टहाटळ, टाइटळ, टाकळा. 

तरोड पु० तरवड नांवाचें झाड. 

तके [सं ] पु० ९ कल्पना; अटकळ. २ अनु” 
मान. २ संशय. ४ न्यायक्यास्त्र. ५ हेतु; कारण. द्‌ 
अध्याहार. ७ उपेक्षा, & तकंविद्या स््री०,तर्क' 
शास्त्र न० न्यायशास्त्र. तकंगस्य़ वि जें तकी” 
नेंच जाणतां येतें ते. तर्कबाज [ सं०तर्कन'फॉ” 
वाज ] वि० तर्क करण्यांत चतुर किं० पटार्शत* 
तर्की वि० ९तर्क करण्यांत चतुर; धूर्त. २ तर्कैटी 
तर्की पु०तर्कशाह्यजाणणारा पंडित, , ४» 

तर्जन [ सं० ] न० ९ भिववणें, दटावर्ण 
लाजविणे . चज 

तजंनी [ सं० ] स्त्री अंगट्याजवळचें वॉट” 

तर्ण, तर्गक्र [ खं० ] पु? वास; खी, , 

तपण [सं०] न० तृप्त करणें. २ तात? व ी 
घान, ३ देव, पितर, इ० ना जल्दांन, ४ की र 
यज्ञ, ५ ( वैद्यक ) डोळ्यांत अंजन घाल 
तपेण्य़ा वि० चिक्कू, कंजप. क्र 

तर्पिणें [खं० तपून्च्सेतुष्ट होगें ] हज 
( कोणेकाला ) तृप्त करगें किं० संतुष्ट कर "६, 

तर्‍्या [म० तर; सं० तरी] पु० होडीवर गर 
घामान, ३० घालून पैलतीरास नेणारा मा 


तर 


८५३ 


तलम 


शकक्म्यामावावावककचाह कक आतका 


तरर॑ क्रि० वि० १ रटाटून ( फोड फुगणें ). २ 
दारू पिऊन ( कैफांत येणें). २ आनंदानें ( उन्मत्त 
हाणे) , 

तार्षित [ सं० ] वि० ज्याला तहान लागली 
आहे असा; तान्हेला, 

तऱ्हा [ अ० तह ] स्त्री० प्रकार, नना; 
पदार्थांच्या रचनेची [र्के० घटनेची ढव. २ तमा- 
जांत रूढ असलेली चाल र्कि० रीति. & कोणे- 
कानें तऱ्हा तऱ्हा करणें (किं० तरतऱ्हा करणें) 
त्याणे वात्रटपणाचे कै? छांदिष्टपणाचे प्रकार 
करगे. कोणेकाच्य्र तरतऱ्हा करणें ( करिं०तऱ्हा- 
तऱ्हा करणें) त्याला अनेक प्रकारें छळणे, गांजणें, 
किं० सतावगें. एकाद्या गोष्टींच्या तऱ्हेस भरणें 
(० तऱ्हीं भरणे किं० तऱ्हेस पेटणें ) तिचा 
नाद घेऊन तिच्य़ा पाठीस लागणें. तऱ्हेस जाणें 
चमत्कारिक किं० छांदिं्ट वर्तन करणें. तऱ्हे देणें 
(किं० तऱ्हेस देणे) क्कोणेकाला कांहीं भलती गोष्ट 
करावयाला भर देणें तऱ्हेवाईक वि० १ विलक्षण, 
छांदिष्ट. २ कचित्‌ आढळणार्‍या नमुन्याचे. 


तऱ्हाटणें, तर्‍्हाठणे अ० क्रि फार फार 


ताणले जाणें. 
तऱ्हाटा (-ठा )) तराठा 
भाषण किं० वर्तन, 
तऱ्हाण न० भलयय़ा 
ताक ,दोण, मूत्र, ४० सांडून 
पिल. 
तऱ्हा 


पु० अरेरावीपणाचें 


र्‍च ठिकाणीं रक्त, पाणी , 
न होते ती धाण रकिं० 


वर्णे अ० क्रि तरगणें. 
तल [ सं० ] ०, न० १ पदार्थाचे वूड; 
तळ. २ पदार्थांचा पृथ्माग. २ हाताचा किं० 
पायाचा तळवा ळतलातळ न०१सपत पातालांपैकी 
"दयद्धाचा एक प्रकार,-महांना तळ 
हार करणें. तलपर्यंत पु० 


ळल. तलख [ फा० तस्ल ] विश १ 
कांहीं कामे करण्यांत जो आवेशी किं० त्वरावानू 

झोंबणारा, अमल आणणारा (कांही 
पद्रार्थ , ६० ). ३ दुसऱ्याच्या 
भाषणाचा रोख, » इ० झटदिशी 
ञय़ांच्या लक्ष्यांत येतात अत्ता. & तलखा, तंल॑- 


खाई स्त्री तलखपणाचा गुण, वर “ तछ्ख अ 
पहा. 

तलखली [ म०.तलख्व; फा० तल्ख्‌] स्वा 
१ ज्वरानें किं० पश्चात्तापानें किं> कोणी आपला 
अपमान केल्यामुळें अंगाची किं०' मनाची होते ती 
आग किं०तरफड ,रकोणतेंही काम करण्याची उत्सु- 
कता ३ आवेश. ४ अस्वस्थता तळमळ, 

तलपणें अ० क्रि० कांहीं पदार्थ हस्तगत. 
व्हावा म्हणून संधी साथण्यासाठा याच्या भोवती 
घिरट्या धार्लात हिंडणे. पुढें * तंळपणें * पहा. 

तलफ [ अ० तत्फ ] ख्थी० गंजिफांच्या 
हलेळांतीलळ एक पारिभाषिक शब्द, गंजिंफांच्या 
खेळांत आपल्या हातचे वजीर ३० पान हस: 
वावे म्हणून दुततऱ्याच्या हातांतील राजा ३० 
हुकूम पान खाली पाडवावयातार्ठा आपले जें पान. 
टाकतात तें. 

तलफ, तलब [ अ० तल्फ ] स्त्री०१तंत्राखू 
तपर्कार, ४० उन्मादक पदार्थांची आपणाला सवय 
लागलेली असतां छा त्या पदाथीच्या सेवनार्चा वेळ" 
आली म्हणजे त्यार्चा जी उत्कट इच्छा आपणास: 
होते ती. २ तंबाखू , तपकीर, दार, ३० ची 
जी सवय ती. 


फ न० दोन पानांचें जें दार त्याचें एक; 


»* तल 
एंक पान. & एकतळफी वि० एक पानाचे 


( दार). दुतळफी वि० दोन पानांचे ,(दार) >- 

तलळब [ अ० तत्व ] स्थ्री० ९ पगार; वेतन; 
मनरी. २ एकाधा पदार्थात्रददूल होते ती उत्कट. 
इच्छा. २ वाइट सवय; व्यसन; खोडी. ४ क्रण-- 
कोला .पैशाबद्दल केळेंला तगादा किं० केलेली 
मागणी. ५ असा तगादा किं० मागणी करावयाला. 
आलेल्या शिपायाला द्यावे लागतें तें द्रव्यादि. ६ 
सरकारकड्न कोणेकाळा आलेलें बोलावणे. ७ 
कोणाकडूनही आलेलें आग्रहाचें आमंत्रण. रे 
तलबाना [ फाॉ० तल्त्रानाहू-] छ० पैशाबद्दल 
तगादा करावयाला आलेल्या माणसाला द्यावा 
लागतो तो पैसा कि० शिधा. २ पगार;मुषाहिरा. 
तलळबी वि० तंत्राखू ३० च ज्याला फारच जोरदार 


व्यसन आहे असा. 


तळूम वरि ६ नाजूक ( खल; कापड, ६३० )' 


तलवार 


ट५2 


२ नाजूक ( प्रकृति ), & तलमसाई स्ती” 


नाजूकपणा. 
तलवार ईॅ० मा ' तरवार ? इ० पहा. 


तलाठदार, तलाठी पु०पुढें : तळाठदार, ? | 


* तळाठी ? पहा. 
तलातल मार्गे : तल २ मध्यें पहा. 
सतलाव [ हिं० तालाव्‌ ] पु० तळे. 
तलावा [ ईहिं० तहूल्या ] पु० १ पाय 
मोकळे करण्यासाठॉ किं हवा खाण्यासाठी 
हिंडणे. २ आसमंतात प्रदेशांतील बातमी :काढ- 
ण्यासाठी हिंडणे, ३ त्रातमी काढण्यासाठी हिंड- 
णारे सरकारचे शिपावबी समुच्चयार्ने. 
तलादा, तलास [ फा० तलाश ] पु० शोध, 
तपासत. & तलाश्शी, तलासी स्त्री जकाती 
वसूल करणाऱ्या अधिकाऱ्याने मुषाफरांच्या सामा- 
नासुमानाचा केलेला तपास ( धेणे ). वि० हरव- 
लेला पदार्थ किं० माणूस शोधून काढण्याच्या 
कामावर नियुक्त केलेला (इसम). 
तल्प [ सं० ] न० १ विछाना. २ पत्नी. & 
गुरुतल्पग वि० युरूच्या पत्नीशी व्याभेचार 
करणारा. [ पहा. 
तलाश, तछास वर “* तलाश, ? “'तलास ? 
तल्लीन [ लं० तत्‌( त्यांत ) 9-लॉन( निमन्न)] 
उवि० कांदीं वाचण्यांत, विचारांत, लिदिण्यांत , 
के अन्य कांहीं कामांत निमझ किं० एकाय- 
चित्त झालेला . 
तव [लं०] सर्वनाम तुझा (कवितेत). 
तव स्त्री०, पु० डोळा, पाणी, इ०ना अस्वच्छ 
करणारा साका.२ पातळ कवच र्कि० पापुद्रा, 
तंव क्रि वि० २ त्यावेळीं. २ तोंपर्वत, ३ 
( कवितेत ) पादपूरणार्थ हा शब्द योजतात. 
शव, तंव, तवा स्त्ची० भोवळ, घेरी (बेणे), 
तव स्त्री० एक प्रकारचें मातीच भांडे, 
 तवई [ हिं० तवयी ] स्त्री “संकटाचा प्रसंग; 
अंगावर कोसळलेले कांहीं दुःव. & तवईपेक्षां 
अव कंठिण संकट येणार आहे ह्या विचाराने 
सोन वाता महाल समत मत्ता 
तवक पु० ( कवितेत कोष आती. 
या ) क्रोध; रागाची ल्ह्र, 
ः ०५ न० १ इश्वर काय- 


तवस 


कंरील तें करो अशी इंधरावर भिस्त ठेवून तमा- 
घानीपणानें राहण्याची प्रव्रत्त. २ भावी स्थिती" 
संवैधानें उदासीनपणाची वृत्ति. २ जें कायं सिद्धांत 
गेल्यास मोठा फायदा आहे पण फपल्यास पमूळ 
नाश होण्याचा संभव आहे असें कार्य हिंमर्तानें 
अंगावर घेणें, तवकल करणें म्ह० असें कार्य अंगा- 
वर घेणें. 

तवक्ा [ अ० तवकअ ] पु० उत्साह;शक्ति; 
जोर. 

तवखील [ सं० त्वक्क्षारी, त्वकूसारान्न्वंश- 
लोचन ] न० १ वंशलोचन. २ गह, तांदळ, 
बाजरी, इ०चें तत्त्व. 

तवंग पु० १ पाण्यावर तेल, इ० चा थेंब 
पडल्यानें ज्या नाना प्रकारच्या रंगांच्या लकेरी 
दिसतात त्या समुच्चयाने .२ पाण्यावर जमतो तो 
मळाचा थर, ३ डोळ्याची द्राष्टिं गढूळ करणारा 
जो कांड विकृतीमुळे पापुदरा उत्पन्न होतो तो. & 
तवंषट वि० ज्यावर तवंग आहे असा ( डोळा, 
पाणी, इ० ). 

तवणा पु० चरकांत घालून रस काढावया- 
साठी उसाची जीं कांडकी केलेला असतात त्यांची 
रास. & तवणेकरी पु० अशीं कांडकी करून 
त्यांची रास करणारा युऱ्हाळांतील इत्तम, 

तवतवणें अ० क्रि० अनेक कामे एकदम 
अगावर पडल्याने चरफडणें ।॥$$० कातवरणें. 

तवताक, तवताख, तवताग वि० १ अगदी 
अनुरूप; यथायोग्य; जसा हावा तसा. २ तयार! 
सिद्ध, 

तवर [ अ० तहूवर्‌ ] पु० १ मगरूरपणा: 
२ उत्साह, हिंमत ( धरणें, बाळगणे ). मार 
“तऊर? पहा, & तवरी वि० १ क्षुलक कारणा” 
वरून बेफाम रागावणारा, २ कुर'खान, 

तथवर स्त्री भोवळ; घेरी ( येगें ), 

तवर, तंवर ५० अंकुर; कोंवळीं फांदी, __, 

तवली स्त्रा ० धातूचे र्कि० मत्तिकेचे कर्दि 
विशिष्ट आकाराचें पात्र. 

तवशी , तवश्लीण स्री ० तवसें म्हणून कारक 
डीच्या वर्गीतील फळ व त्याचें झाड. 

तवसाड (-ळ) स्त्री० एक प्रकारचे 

तवसें न० तवशीचे फळ,&आठ हात त 


भा त, 
वस 


तवा 


भाणि नऊ हात वी मूर्खपणाची आतेरायोक्ते. 
तवसें न० , तवसोळी स्त्री तवते ह्या 
फळाच्या किसांत तांदुळाचे पीठ घालुन करतात 
तें बाधविशेप, 

तवा पु८ १ भाकरी, पोळी, इ० भाजाव- 
याचे लोलंड, माती , ३० द्रव्यांचे किंचित्‌ खोल- 
गट पात्र. रकांठ आणि पदर वर्ज करून वाकीचा 
जो शेला ,शालजोडी ,इ०चा भाग तो.२एक सारखा 
सपाट आणि विस्तीण कातळ किं खडक, ६जीवर 
वृक्ष,खळगे, किं०उंचवटे नाहींत अशी जमीन;मपाट 
भप्ररेश. 8 तवातोबरा पु० प्रवासांत जल्र ज़ 
सामानसुमान तें. 

तवा स्त्री? भोंधळ, घेरी ( येणें ). 

तवाई [फा० तावान्‌ ] स्त्री० ९ दंड, भूरड, 
नुकसान ( भरणें, पडणें, येणें ).वर “तवई'पहा . 

तवाका, तवांका [ अ०तवकअ ] पु०ताकद, 
सामर्थ्य , 

तवाजू ( अ० तवाजअ ]1 स्त्री” १ माणूस, 
जनावर; पदार्थ, इ०ची घेतलेली काळजी [० 
क्ेलडो जोपासना. २ सभ्यपणाचे वर्तन ( दुस- 
ऱ्याशीं केलेलें ). ि 

तवानगें [ फा० तवाना ] अ० फ्रे ९ 
आजारांतून उ्हून पूर्व स्थितीवर येणें, २ ताल- 
मीचे व्यवस्ताय करून अंगानें कुव्वतदार होणें. 

खवाना [ फा० तवाना ] वि० १ आजारां- 
तून उठून' बरा झालेला किं० पूर्व स्थितीवर 
आलेला. २ नव्या दमाचा. ताजातवाना वि० 
१ सुदृढ प्रकतींचा. २ ज्याचा शीण नाहोंसा 
होऊत जो पुन्हा काम करावयाला तयार झाला आहे 
असा .खाली' ताजा'पहा. तवानी, तवानी तळफ 
श्ली०गॉजकांच्या खेळांताल पारिभाषिक श० विशेष. 

तवार क्रि» वि० तिकडच्या बाजूत. अवार 
म्ह० इकडच्या बाजूस. 

तवी स्त्री आकाराविशेपाचें धातूचे किं० 
जञातीचे पात्र. मागे “ तवळी * पहा. 

तत्रेशा (-प) [ सं० त्वेष ] पु० रागाचा 
झणकारा. & तवेश्ी (-षी ) वि० रागीट; 
तापट स्वभावाचा, 

तदाराक (-ब ) इ० खाला ' तसरौफ १३० 
पृहा, 


८५ 


तसर्राफ 


तह्यांत [ स० ' त्ते _ ची सप्तमी ] क्रि 
वि० १ तसें असतां. २ आणि शिवाय. 

तशेला [ म० तक्ता ] वि" त्या प्रकारचाऱ्या 
जातींचा, 

तष्ट, तष्टित [ सं०] वि० १ तासलेला. २ 
( गाणितांत ) संक्षप देऊन लहान केलेला अपूर्णांक . 

तष्ट न० १ पाठीस लागलळेळें काहीं लचांड; 
शुफ़काष्ट. २ पंचाईर्तांची स्थिति; पेंच. 

तत्तदिया पु०,स््री०,तरदी स्ती त्रास, कष्ट, 

तलनस, तकनाश , तसन[स [ अ० तहदस्‌ 
नहसू ] पु०, स्त्री ०१पदार्थ हरवून ,मोडून ;झजून » 
तुट्रन, किं० फाटून त्याचा होतो तो नाझ. २ 
सत्यानाश; विध्वंस. 

तसंब्री [ अ० तसरषीह्‌ ] स्त्री जपाची माणि 
इ० ची माळ. 

तसवीर,तसनीर [ अ० तसवीर]स्वी ०कोणा 
माणसाच्या चेहऱ्याचे किं० शरीरबांध्याचें चित्र. 

तक्षर स्त्री? १ एक क्षुद्र कीट. २ एक प्रकारचें 
जाडें भरडें रेशाम ॥कि० रेशमी वस्त. तवराऊ, 
तसराव न० जाडे भरडें रेशमी वक्न,-नेतण्याच्या 
उपयोगाचे. 

तवर न? शेतापंतंधो जे सरकारात देणें ते. 
ऐन जिन्नत द्यावा असा मूळचा ठराव असतां रय- 
तेला तसें देणें कठिण पडतें म्हणून त्या साऱ्याच्या 
घान्यादिकांचा हलका ठरविला असतो तो दर. 8 
तसर कोंबडा पु० सरकारी अधिकारी सरकारी 
कामासाठी एकाधा गांवों गेलेला असतां 
त्याच्या सखराईंसाठों गांवकरी देत अत्तत 
तो कोंबडा. तसर भोपळा पु० तशाच कापी 
दिलेला भोपळा. 

तसराळें न० पत्तरर आकाराचें एक प्रकारचें 
भांडे. 

तसरी स्ती ० वांगी , मिरच्या ;इ०च्या वा्फ्यांस 
पाणी देतां यावे म्हणून झाडांच्या दोन 
रांगांच्या दरम्यान. जी लांबट खळी खणलेली 
असते ती. 

तसरीफ (-ब) [आ० तपूर्राफू ] स्त्री० 
१गवई, तमासगीर, पहिलवान्‌ , गांवकामगार ,३० 
च्या कांहीं अपूवे कौशल्याने किं० कतेबगारानें 
खूष होऊत राजा ्किं० कोणी बडा माणूस त्यांना 


तसलमात 


बट ( च द 


€* 


तहशाल 


मोम गपमअललकक्ि. 


ईतो तो मानाचा पोशाख इ०: किं० हा पोद्याख 
३० दण्याचा समारंभ, २ असा पोशाख न देतां 
त्याच्या एवजा दिलेळें वतन, & तसरीफ(-ब-) 
ल्याख [ अ० तपूर्राफ्‌ लायक ] वि० १? वर 
सांगितल्या प्रकारे धावयाला योग्य असा (पदीोर्थ) 
२ अह्राळ (वतन) 

तसलमात [ अ० तसर्लामात ] स्त्री ० शदुस 
र्‍याचें तेन्य, वस्तु, पैसा, ४० चा उपयोग करणें 
त्यांच्यावर देखरेख करणें, त्यांच्या सुस्थितीवद्दल 
काळर्जा धेणे, ३० कोणेक्रावर सोपविळेलॉ कामें 
समुश्वयानें. २ वंदन, नमस्कार, संमान. ह्या 
दुतऱ्या अर्थी ' तसली (-लि-) मात हें खूप 
विशेष प्रचल्ति आहे 

तसला [ म० तता ] वि० त्या प्रकारचा; 
त्या जाताचा. [ पहा, 

तत्वीर [ अ० ] स्त्री मागे ' तसर ? 

तला [ सं० तादूश ] वि० त्या प्रकारचा 
त्या नाताचा, क्रि चि० ९ त्या प्रकारे, २ त्या 

दशन, ३ त्या धोरणाने. ४ त्यानंतर लागलाच 


ह्या क्रि वि० च्या अर्थी: तसा? हा शब्द । 


लिंगवचनांनीं फिरतो; उ० मी जसा जेवलो तसा 
आलों म्ह० जेवल्यावरोवर म्ह० दुसर॑ कांह 
न करतां; उ० वाघाला मी पाहिलें तसा भ्यालां 
म्ह० पहातांक्षणीं 

तसू पु०, तसू न० गज हें जें लांबीचें परि- 
माण त्याचा चोवीसावा भाग 

तलर, तसर न० धान्याच्या ल्पानें जें तर- 
कारचें देणें त्याचा कांही भाग जो पैश्याच्या रूपानें 
दण्याचे ठरविण्यांत आलेले असतें तो भाग 

तस्कर [ सं० ] पु० चोर, लटारू, & 
तत््करा विद्या स्त्री० १ चोरी करण्याचे शास्त्र, २ 
चार करण्याच्या कामी कोशल्य मस्करी करतां 
तस्करी होते थट्टेने म्हणून कोणाचा काहीं 
पदाथ आपण आपल्याजवळ युपचूप घेऊन ठेविला 
आणि ही गोष्ट मालकाच्या लक्ष्यात आली नाहा 
नट पदाथ लाटण्याची वाहि आपणास होते 

] तां पदार्थ ज्य न चरु “>; 

याली चा त्पाला देण्याची वुद्धि 


् 4-9 शा, तस्करनीस 


तस्करा ग 
करनिशी मागें 


तजञकरनीस. ?६ तजकरा । 


यी 


| 


:' खाना 


। 
1 


३० पहा, “ तस्करपंत ? हा दाव्द ' तजकरनास 
ह्याला बिनोदांत लावला जातो. र 
तस्त्त [ फा० तसत, तपूत्‌ ] न० २ थुंकणे, 
हातपाय धुणे, ४३० कामा योजावयाचें कांह 
आकारविक्वेपाचें पात्र. २ समर्थांचा लाळघोट्या ,< 


जो त्याला ग्वूज करण्यासाठी त्याची थुंकी आ. 
करून आपल्या तोंडांत घेतो. 
तस्मा [ फा० तसमाह ] पु०८ 2 कातल्याचा 


वादी किं० पट्टा. २ समडंच्या 'बाली ठेवावयाची 
कातड्याची वाटोळी तत्रकडी ( वेठर्कावर तेलाचे 
डाग पडं नयेत म्हणून ). 
तस्मात्‌ [ लसं० “ तदू ? चें पंचमी विभर्क्ताचें 
रूप ] क्रि० वि? 2? त्या कारणामुळे; त्या अर्थी, 
२ त्या प्रमाणांवरून, 
तह ( फा० तहाहू ] पु० 2 दोन यु"्यमान 
पक्षाचा [वरांध संपून पुढं प्रत्यकानें अमुक अमुक 
दाता पाळाव्या असा जो संकेत ठरतो तो. २ दुस- 
र्‍याच्या विचाराला किं सूचनेला दिलेला किं2 
शविलेली संमति, ३ गादी, उद्या, ४० ची खोळ 
णि . होऊन जागोजाग फाटू लागली असतां 


। तिच्यावर जी दुसरी नवी खोळ घालतात ती. ४ 


गोदी, उशी, लोड, तकर्‍्या, ३० चा आम्रा. & 


! तहनामा पु० तहाच्या अटांचा कागद. 


तहकोक [अ०]वि० जिच्यावद्दल संशय करिं० 
संदिग्धता नाहो अश्या ( गोष्ट, हर्कागत, ३० ). 

तहकुत्री ३₹०मागें “ तकूवी ? इ० पहा 

तहगिरी, तहगीर मागें “ तागेरी,! 'तगीर, 
पहा, 

तहद॒ [ फा० ताहद ] क्रि वि० विष्ट 
शापर्यंत किं ० समर्‍यापर्यंत; उ० येथून तहद पुणे 
पाऊस चांगला पडला 

तहनाल [ फा० तहून्‌ आलू ] न० तरवार, 
जावया, इ० च्या म्यानाच्या अग्रास जें धातूचे 
पण बसावळळ असते त 

तहरार [ अ० ] स्त्री कारकुनांच्या पगारा” 
साठा दशपांड्या इ० च्या हवाली केलेलीं गांव 


। कीच्या उत्न्नांतील रक्कम 


लहर्वाल,तहवेल[ अ० ] स्त्री9खाजगी ,पील 
टखाना, ३० च्या खचाचे सदर 
ह्शो (-सा-) ल[ अ०] स्थी०, १? 


तहा 


८७ 


तळ 


2 रयतेनें सरकारास धावयाचा पैसा किं०् तो 
वसूल करण्याचें काम, किं० झालेला वसूल. २ 
कोणापासून किती पैसा घ्यावयाचा यासंत्रंथाचं 
पत्रक ;-जें कुळकण्यांचे दफतर्रा असते. & तहशी 
(-सी-)लदार पु० तहृशिलाच्या ( म्ह० वसु- 
लाच्या ) कामावर पाठविलेला अधिकारी. तहश्ा 
(-सी--) लढारी स्त्री तहर्शाल्दाराचा हुद्दा 
किं०अधिकार 

तहा, तहां [ हिं० तहांन्तेथें ] 1० वि ० 
( शब्दश: ) त्या ठिकाणी, हा शब्द फक्त पुढाल 
दान प्रकारें योजतात. ९ राजा, सुभेदार, कमा- 
विसतदार, इ० नीं आपल नोकर जे मामलदार, 
पार्टल,गांवकरी , शिपायी ,इ० त्यांना कोणेक गोष्टीं 
विषयीं लेखी हुकूम करावयाचा असतां त्यांच्या 
नांवामागें तहा किं० तहां हा शब्द घालतात; उ० 
तहां नाराजी पाटील मोजे भिवंडी. २ गांवकाम- 
गार, वाणी /वंदेवाले लोक ,₹०च्या पंद्यांच्या शब्दा- 
मागें हा शब्द योजतात; उ० तहा पार्टाल, तहा 
चौघुला , तहा तेली, तहा वाणा, ४० 

तहादार [ फा० तहदार ] वि० १ ज्याची 
घडी अद्यापि उघडलेली [० मांडलेला नाहा असं 
( लगडें, मंदील, परटाकडून घुऊन आलेला अग- 
रखा, इ० ). २ अगदीं ताजा; कोरा करकरात 

तहान स्त्री ० कारिवण्याच्या पानांचा ठेचा 1१० 
दुधाची घडी जी लहान सुलाच्या डोवयावर थंडा- 
इाठो ठेवतात ती 

तहान स्त्री पाणी पिण्याची इच्छा;तृष्णा 
& तहान लाडू भूकलाडू पु० अ० व० काहा 
वेळ भूकेची व्यथा शमविण्यासाठां खावयाच 
फराळाचे पदार्थ, तहानमोड स्त्राी० १९ पूणेपण 
तहान शमावयाच्या पूर्वी माणत्तास किं० जना 
वरास दूर ओढगें,-त्याला कांहीं काम देऊन [० 
कांहीं कामीं त्याला योजून.२ थोड पाणी ।पंऊन 
तहान थोडा वेळ शमविणें. ३ तहान पूणपणं 
शमविणें. तहान लागली म्हणजे विहीर खणणे 
हा मूर्खपणा आहे आयच्या वेळा जलूरांचा वस्तु 
शोधात बसणें हा मूर्खपणा होय. कांहीं संकट गुद 
रावयाच्या आर्धा त्याचा उपाय चितून ठेवण हा 
खरा शाहाणपणा होय, तहानला [व० ज्याला 
तहान लागली आहे असा 


तहांहयात (-द) [ फा० ताहईनूहूयात्‌ ] 
क्रि वि० मनुष्य जिवंत आहे तोंपर्यंत (चालणारी 
नेमणूक, उत्पन्न, कांही वस्तूचा भोगवटा , ४० ). 

तळ [ सं० तल ] पु० १ वूड. २ पदार्थांची 
खालची वाजू. ३ हाताचा कॅ० पायाचा तळवा. 
४ सैन्याच्या मुक्कामाची जागा; सैन्य जेथें उतरले 
आहे किं० उतरावयाचें आहे ती जागा, ५ सैन्याचे 


। एकाद्या ठिकाणा कांहों काळ वास्तव्य, ६ घर 


ज्या प्रदेशावर बांधलें आहे तो. ७ मांडव ज्या 
स्थळा उभारला आहे तें स्थळ, ८ घराचा अगदीं 
खालचा मजडा. ९ सामानासुमानाच्या के 
प्रवाशांच्या गाड्या, धोडी, ३० ज्या स्थळी कांही 
काळ मुक्काम करतात तें. १० झाडाच्या बुंध्याला 
लागन असलेला जमीनीचा प्रदेश. ११ पदार्शवि- 
विशषाची जेथे रास करून ठेविली आहे ती जागा 

उ० सगळेच आंत्रे नंऊ नका, तळावर काहा राहू 
द्या. १२ कांदीं विशिष्ट गांवे, खेडी, आणि तत्सं- 
बंधीं शेते, बागा, मळे, ४०नो व्यापिलेला भूप्र- 
देश; उ० ह्या तळाची प्रदाक्षिणा पांच कोशांची 
आहे. १३ जोड्याला बळकटीसाठी खालीं लावि- 
लेला कातड्याचा तुकडा. १४ जोड्याच्या 
खालचा भाग,-_ज्यावर पाऊल टेकत तो किं० 

जो जमीनीला स्पर्श करता तो. १५ कुंभाराच्या 
चाकाचा मध्यभाग. & तळ करणें मुक्काम करून 
राहाणे. तळ घालून बसणें १ एकाद्या विशिष्ट 
स्थळीं कायमचे वास्तव्य करण्याच्या इराद्याने 
राहाणे, २ दुसऱ्याचा पैसा लाटून स्वस्थ आणि 
निधीस्तपणें बसणें. तळ झाडगें सवे सामग्री कि ० 
वेगमी खाऊन फस्त करणें. एकाद्याचा तळ 
थांबणे तो कायम म्हणून एकाद्या ठिकाणी राहाणे. 
तळ मारणे दुसऱ्याचा पैस्ता लाटणे. पदाथांचा 
तळ लागणे ( कि० पडणें ) बारडानांत तो 
दार्थ शिलळक नसणें किं० तो पदार्थ बहुतेक संप- 
लेला असणें. तळावर बसणे ( किं० राहाणे )१ 
विपन्न दशेस येणें. २ समाइकोच्या वाटणींत व्हाव- 
याचा जो लाभ त्याला मुकणे. कोणेकाला तळा- 
वर बसविणे त्याच्या वाट्याला यावयाचा भाग 
त्याला न देणें. तळचें गडके हाणणें ( किं० 
फोडगे ) मडत्यांच्या उतरंडीतील अगदी खालचे 
मडके फोडणें (म्हणजे समूळ उच्छद [क० तेवांचा 


तळकट 


विध्वंस करणें), तळची आग (किंन्तळपायाची 
आग ) मत्तकात जाणें रागाने नवशिष्ान्त 
संतप्त होगे, तळक्रोकण न० सह्याद्रे आण अरवी 
सपुद्र ह्यांच्या दरम्यानचा भूप्रदेश. तळखंड न: 
€ दळावयाच्या जांयाची खालची तळी. २ 
बॅमतीचा खालचा भाग,-जमीनीला लागून असलेला, 
२ जांत्याची वरची तळी ,-हिला * वरचे तळावंड? 
शब्द ल[विला असतां खालच्या तळीला : | 
तळखंड ? म्हणतात, ४ फणसाचें वाहेरचें कांटेरी 
कवच आणि गर्‍्यांचा भाग यांच्या दरम्याचा भाग, 
तळखडा पु० घराच्या खांबाची खालची उथळी, 
तेळखेबा पु०मूत शद्राचें भूत,-ज्याची पूजा मृत 
मनुष्य जेवें शेवर्टा निजडेला असेल तेरे करावी लागते र 
तळघर न० १ घराचा अगदॉ खालचा मजला, २ 


जमीनीच्य़ा पोटांत केलेलें धर ,-जेथे मूल्यवान 


सामान, वेगमीचें घान्प, इ० असतें, किं० 


भ्रेसतंगावशेषीं मनुष्य ल्पून राहातो. तळ. 
अगद 


झाडा पु० १ घर, खोडी, इ० 
रिकार्मी करणें, २ पूण तपास. २ वाढळेडा तत्वं 
खाद्ये खाऊन ताट साफ करणें. ४ घरांतील सत्र 
वेगर्मांचे जिन्नत संपून गेळेळे असणें, ५ कार्यवि- 
शेषासाठां जागा गर्द स्वच्छ आणि साफ करणें, 
& सैन्याचा तळ उठऱ्यावर ती जागा घुंडाळणें 
(कांहीं उरलेडें सामान मिळविण्यासाठी ).तळपाय 
थु० पायाचा तळवा. तळवा पु० हाताचा किं० 
पायाचा तळ, तळहात, तळात, तळाथ पु० 
हाताचा तळ किं० तळवा.तळडाताचा फोड पु० 
काळर्जानें जपावयाचां पदार्थ कंठ माणूस; प्रेमाचा 
माणू किं्पदार्थ,बराचा तळमजला पु० घराचा 
खाल्या मजला .तळहाताचा मळ कि हाताचा 
मळ पु० अत्यल्प श्रमाने होणारें कोणतेही काम. 
तळकट न०, तळकटी स्थ्री० माडाच्या झाव- 
ळीच उभें चिरिलेळे अर्धुक. 
_. तळकट [्‌ म० तळे ] वि तळलेले, न० 
ज तळलल आहे असें खाच ( भजे ) वेडा, इ० ), 
तळकट,तळकर न०, तळकटी स्त्री> चटई. 
व्य य 1 ( निजगें, वसणं, इळ्च्य़ा 
र्‍ 1) 2 नेडा , इ० ). 


८५८ 


तळवे 


तळक्रा [ म० तळ ] पु० १ चरई ( बसणें 
निजगें, ४० च्य़ा उपयोगाची ). २ विनवडीची 
पोळी; चपाती; फुलका. ३ त्वचा भाजून आलेला 
फोड, ४ जोड्याचा फाडून काढला तळाचा 
तुकडा, ५ शेताचा इतर भागांवेक्षां वेगळा भाग, 
तेथील कापणी केल्यामुळे झालेला, किं० तेथेंच 
पेरणी केल्यामुळे झाळेळा. ६ आंब्याच्या गराचा 
कोयीला लागन सालासकट चिरलेला भाग. 

तळकें[ म० तळ ] न० वारदानांत भरून 
जमीर्नावर राहिलेले धान्य, -चें महाराला हक्क 
म्हणून देतात तें. 

तळण [ म० तळगॅ ] न० १ तळण्याची 
क्रिया. २ तळण्यारचें साधन,-फढई इ८. २ तळून 
केलेलं ल्लाय,-भजें, वडा, पापड, सांडगा, ३०. 

तळणें स० क्रि० तेल, तूप, ३० कढई इ० 
मध्ये घालून (कांहीं खाय)अझिसंयोगानें पक्क करणें, 

वळतळ [ म० तळणें ] छरी० £ संताप. २ 
पश्चात्ताप, २ प्रजेने राजाला दिलेला शाप. 

तळतळाट [म« तळणे] पु० १ रयतेनें जुल्मी 
राजाला किं० त्याच्या नोकराला दिलेडा शाप. २ 
क्रोथाचा भातिशाय, ३ तीत्र पश्चात्ताप, 

तळतळावैणें स० क्रि> अतोनांत गांजणें 
किं० सतावणें. 

तळता [ म० तळणें ] वि० जो तळतो तो. 

तळप [ म० तळणें ] न० तळून काढलेले 
खाद्य ,-भजे,वडा ३०. 

तळप पु० ल्ियांचें एक कर्णभूपण, 

तळपट [ म० तळणें ] न० १ सत्यानाश. २ 
संपलेपणाची स्थित; फन्ना, र 

तळपणें अ० क्रि १ उन्हाने होरपटून जाणें. 
२ चमक्रणें,झगझगणें, प्रकाशणें,३पदार्थाभोंवती तो 
चोरण्याच्या उद्देशानें विरंब्या घार्लांत असणें. ४ 
( दिवा ) तेवत अक्षगें, वि 

तळमळ ख्ली० १ शारॉरिक किं० मानसिक 
दु:ख किं० व्यथा, २ उत्कट इच्छा, ३ पश्चात्ताप, 

तळमळगें अ० क्रि ? शारीरिक किं० मान- 
सिक दु:वाने व्यवित होगे, २ उत्कट इच्छेने 
वपाकुळ होणें, र 

तळवें [ स० तळ ] न? धान्याच्या पेंड्या 
रचून ठेवावयासाठी केलेल दगडाचा ओटा, 


तळसणें 


तळपर्गे स० क्रि० पानें तोडून फांदी साफ 
करणें. 

वळार्टा (-ठी ), तळाठदार पु० गांवच्या 
वखूळाचा हिशोव ठेवगारा पगारा कारकून 

तळाव पु० तळ 

तळावगें अ० क्रि० उन्हांत फार चालल्यामुळे 
किं० अनवागी चालल्यामुळे (डोळे) वपथित होणें. 

तळासणें स० क्रि० पूर्गपणें (कांदीं काम ) 
करणें, पुढील प्रयोग रूढ आहेत; तळासून कीपणें, 
तासगें,झाडगे , उपटणे ,पुसरगें ३० . 

तळी [ नंरभाष ] वि० पंवरा ही संख्या, 

तळी [ म० तळ ] स्त्री० १ जांते, घिरट, ४० 
चे जे दोन वाटोळे अवयव असतात ते प्रत्येक. २ 
विरटांत दळून किं० भरडून जें काढळें तें धरा- 
वयाचे बारदान ३०. ३ पानें, सुपाऱ्या, हळद, 
कुंकू ,३०पदार्थ छैडोवाचे भक्त ज्या ताटांत भरतात 
ते ताट. खंडोबाचे नांव घेऊन ह्या ताटाला अने. 
कांनी हात लावून तें उवलगें ह्या विवाहा 'तळी 
भरणें २ किं० “ तळी उचडगें ? म्हणतात. ४ 

ग भाजून तींत साखर घालून करतात ती 
भुकणी शारदीय नवरात्रांत नवर्‍्यामुला- 
कडून नवऱ्यामुलीकडे ताडी, चोळी, हळद, कुंकू, 
इ० ची देणगी पाठविंण्यांत येते ती. ( नेणे 
येगे,पाठाविगे).६ विहिर्राचें बांधकाभ ठरावे म्हणून 
भिंतींच्या खालीं जी लाकडाची चौकट धालतात 
ती. ७ एकाद्या गांवच्या लोकांनीं दुसऱ्या गांवच्या 
गांवकऱ्यांची कांहीं नुकसानी केलेली अलल्यास हे 
दुऱ्या गांवचे गांवकरी पहिल्या गांवच्या लाकांची 
नक्कसांनी करण्या ताठीं त्यांच्यावर हला करतात 
तो किं० ह्या हछ्यांत केळेली जाळपोळ,मोडतोड 
इ०, ८ विहिरीजवळ चि्लल होऊं नये म्हणून 
केलेली फरस्तत्रंदी किं ०्चुनेग्ची जप्तीन, ९ देवाच्या 
नांबानें नैमितिक कांहीं द्रव्य मागावयाप्ताठी युरव 
इ० अंगारा, फुठें, ६० ज्या ताटांत घालन आणतो 
कें ताट, 8 एकाद्या कार्याची तळी भरणं तें 
कार्थ करावयाची सामग्री जुळवून ते काथ करा- 
वयाला लोकांना सिड, होणे(वर अ्थरपहा) .एकाय्या 
कार्यांची तळी उचलणे ते. कार्य पथ- 
करून सर्वांनी एकदिलान पार पाढगें ( वर अर्थ 
३ पद्दा ) एकाद्याची तळा उचळण अनक 


८५९. 


ताईत 


युक्तमा करून त्याला त्याच्या कामावरून 
च्युत करणें किं०त्याला पदभ्र् करणें.कोणेकाची 
तळी(किं०कोणेकाचा तर्ळाराम)ग!र होणें लाट- 
लेल्या कें० मारलेल्या पैशाच्या जोरावर ह्यांत 
तप्त, किं० सुखी हाणे, काणकाने आपली तळी 
(र्क आपला तळाराम ) गार करणे १ 
दुसऱ्प्राच्या लाटलेल्या वस्तूच्या जोरावर संपन्न 
होऊन सुखांत राहाणे. २ उपभोग्य वस्तूचा उप- 
भोंग मनमुरादपणे धेऊन किं०. इष्ट ती वस्तु पद- 
रांत पाडून घेऊन शांत ह्यऊन वसणें ( चांगल्या 
किं० वाईट अर्थानें ). तळींगार पु० ( वर अर्थ 
६ पहा ) तळीमध्ये भाग घेणारा . 

तळी [ म० तळें ] स्त्री लहानते तळे. 

तळे [ सं० तलछन्ततळें, टांके ] न० तरोवर, 
तलाव. & तळें राखी तो पाणी चाखी कांही 
उपभोग्य वस्तु ज्याच्या हवाली आपण केलेली 
असेल तो तिचा उपभोग घेणारच. 

तक्षक [ सं०] पु० १ सुतार. २ देवांचा 
शिल्पकार. ३ पाताळांतीळ सर्पाची एक जात. ४ 
( लाक्षाणिक ) मनांत युप्तपणें वैर राखून ह्याने 
करणारा शत्रु. 

तक्षण [सं०] न०१ तासणें. २ सुतारकाम. 

तरक्षींम [ तक्‌सीम्‌ ] स्त्री० द्रव्य, वतन, ३० 
चे विभाग प्रत्येक. & तर्क्षांमदार पु० तक्षिमंतें 
ज्याचा विभाग आहे तो. मागें ' तकशीम ? ३० 
पहा. 

ता हा प्रत्यय संस्कृत नामें आणि विशेषणे 
ह्यांना लागून स्थिति, गुण, ३० अर्थ दाखवितो; 
उ० मनुष्यता म्ह० मनुष्यपणा किं० मनुष्याची 
स्थिति; उ० दृढता म्ह० इढपंणा, इ०. 

ताइतळें, तायतळें [म० ताईत :-सं ०भआवली 
नन्पंक्ति ] न० अनेक लहान ताईत पटवून केलेलें 
स्त्रियांचे एक कंठभूषण. 

ताई स्त्री, १ वर्डाल वर्हाण, २ कोणीही 
संमान्य स्वी. ३ स्त्रियांच्या नांआांपुढें लावावयाचा 
संमानदर्शंक शब्द; उ० गंगूनाई ,अंवूवार, इ० , 

ताईत पु० १ मुलांच्या गळ्यांत किं० हातांत 
घालावयायाचें एक भूषग; हें भूषग इंडापीडा टळ- 
ण्यासाठी किं० केवळ शोभेसाठी धारण केलें जातें , 
२ सुमल्मानाचे प्रेत पुरलेलळं असतें त्या जागेवर 


ताऊज 


८६० 


तांगडणं 


ओटा बांधून त्याचेवर जी लांबोंडी वाटोळी रचना 
केलेली असते ती. & एकाद्याच्य़ा जिवाचा 
ताईत असणें त्याला अत्यन्त प्रिय असणे, 
ताऊज[अ० तर्अर्वाज]स्त्री ० मरगाकार ताईत. 
ताक [ सॅ० तक्र ] न० दद्यांत पाणी घाळून 
घुसळून त्यार्चे लोणी काढून घेतल्यावर जे आंबट 
पांढुरकें पातळ पाणी राहते तें. & ताककण्य़रा 
स्त्री अ० व ०अगदॉ गर्रींवाऊ जेवण, येरे मायरा 
मागल्या ताककरण्या चांगल्या उपदेश ,विनवणी , 
इ०कडे लक्ष्य न देतां आपलेच हेकट मत किं०्वर्तन 
वरून वसतो अद्या माणसाचा उपहास करतांना हें 
वाक्य उद्दारतात जिचे घरो ताक तिचें वरते गेलें 
नाक ज्याच्या हातीं उपकार करण्याचें अल्पस्वल्य 
साधन आहे याला जंभ चढतात आणि तो लोकांना 
आपलीं आर्जव करावयाला लावतो .ताकाला जावं- 
याचें मग भांडें(रकि०गाडग)कां लपवावे १ भाक 
मागून मागावयाचीं आणि लाज वाळगावयाची ह कां 
करावें? ताकास वूर न लागूं देणें आपल्या विची- 
रांचा र्कि० प्रयत्नांचा सुगावा किं० माग- 
मूस कोणाला न लाग देणें. आंतल्या 
गांठीच्या माणसाचे हे वर्णन आहे. ताक- 
तई, ताकतय स्त्री: ताकाला फोडणी देऊंन 
करतात ते कालवण. ताकपाणी न० 2 दूध विर- 
जग, दही घुसळगें, लोणी काढगें,ताक करणें, इ० 
कतेव्य ससुच्चयाने ( करणें ); उ० ताकपाणी कर 
ण्यांत माझी अर्वा सकाळ खचच होतें. २ गरांवाऊ 
भांजन, २ अल्प उपहार. ताकपिठ्या वि०पिठांत 
ताक धाळून केलेलं जें खाद्य त्याच्या दर्जाचा 
म्ह० अगड सामान्य प्रतीचा; उ० गाविंदवोवा हा 
ताकापेट्या हरदास ( किं० पुराणिक किं० वक्ता) 
आहे. ताकमेढ स्त्री० घुसळषांवा, ताकवणी न. 
फारच पातळ असे ताक, ताकापुरते रामायण 
न० आपल काम साधण्यापुरत आजव किं० लाडी 
गाड ( लावण 3 तकर न०,स्त्रा० ताकड स्त्री० 
ण्याचे कण ज्यांत आहेत अस्ते ताक 
जिळ नाहीच प तसे 1 लब काजू] 
बवा कायक ( व्काती शा! कामीं योजा 
चेपळ; चुरचुरीत ) तह ह शिळी 


त्त सभ 
कत, ताकद [ अ० ताकत्‌ ] स्त्री० कांही 


। 


! कार्यंविशपाटा जरूर असें जें दारीर, वुद्दि, पैसा, 


३० वावतोत बळ तें. 

ताका पु० मागावर विणळेळे आणि न फाडतां 
घडी केललें वल्म. 

ताकां पु० दहोतावर पडता तो एक रोग,- 
ज्याच्या योगानें धान्य काळें पडते. 

ताकाबारी स्त्री किरकाळ पामान ठेवग्या- 
साठों खिडकीवर केली फळा 

ताकीद (-त ) ( फा० ताकीद ]स्त्रा6अमुक 
गोष्ट करावी, अमुक न करावी, ४० संबंधानें 
वरिष्ट [क्रॅंढ वडील माणूस आपल्या हाताखालच्या 
माणसास रकिं«. लहान माणसास करतो 
ता आक्ञा किंठ्लावून देतो ती शिस्त [किं० सरणी; 
बजावणूक. & ताकोद॒दार पु० १ वरिष्ठाकडून 
कांद्री वाततीसंवेथानें सूचना आणून हाता- 
खालच्या माणसास कळवितो तो शिंपायी, २ 
शेते, घरेदारे, युरेंढोरे, ३० ना सेन्याचें वाजार- 
वुणगे ३० पासून त्रास न व्हावा म्हणून नोमिलेला 
अंमल्दार; रखवाल्दार, 

ताकाला बि० विवाश्षेत स्थितीला ॥के० 
दशेला किं० पूगत्वाला जो अद्यापि सर्वथैव 
येऊन पोचड़ा नाहीं पण वराच जवळ आला 
आहे असा ( माणून, घोडा, ३० ). नामें आणि 
विशेषणे यांच्या मार्गे हा शब्द योजला नातो; उ० 
ताकोला घोडा म्ह० घोड्याचे काम वरेंच अशाने 
करूं शकणारे शिंमरू. ताकोला बाप्या म्ह० बहु- 
तेक अंशानें प्रोढ झालेला मुलगा; तोकोला वरा 
म्ह० आजारांतून उठून साधारणपणें पूर्वींच्या 
प्रकनीस आलेला 

ताखडा, ताखडा [ अ०ताक ] वि०चलाख, 

दख , चुणचुर्णांत (मुलगा, मुलगी, नोकर ,०) 

ताग पु० अंबार्डासारखें एक झाड,-ज्याच्या 
वुध्याच्या सालाचे तंतु काढून ते विणून गोणपाट 
इ० करतात 

तांगडणी [ म० तांगडगें [ स्त्री तागड” 
ण्याची क्रिपा, खालीं “ तांगडगें ? पहा 

तागडण [ स० तंग गडी ] स० क्रि० 
१ मनुष्य, पद्यु, इ० ना घट्ट बांधणें. २ कोणेकाला 
कांदीं कार्मा सर्ख्तानें योजणे. ३ कोणेकाचें कॉम 

पाडून त्याला आपल्या कामा योजणे, ४ 


तांगड 


माणूस, पु, पदार्थ, ३० चा कठोरपणे किं ० 
बेपवोइनें उपयोग करून बेणे. ५ फाटकी टोपली, 
चिरयुटें, ४० विणून, शिवून, किं० ठिगळें मारून 
साधारणपणें उपयोगाला येतील अशी दुरुस्त करणें. 
६ अनेकांनीं अनेक दिशांत कोणेकाला आपल्या- 
कडे खेचणें किं० ओढगें; उ० दोहों घरचा पाहुणा 
त्याला दोहोंकडे दोन तांगडतात. अ० क्रे० पाय- 
विटी करणें; उ० मी सकाळपासून ज्येष्टमधाच्या 
शिऱ्यासाठां सारा गांव तांगडलो; उ० हा गडी 
आज सर्व दिवसभर उन्हांत ( र्कि० पावसांत ) 
तांगडतो आहे. 

तांगडी स्त्री० तंगडी; कमरेपासून पावला- 
पर्यंतच शरीराचे जे दोन अवयव ते प्रत्येक 
( तुच्छतेनं ). 

तागडी स्त्री तराजू. 

तागलवाट स्त्री ० जो आपणांस आवडत नाही 
तो पदार्थ कि० माणूस आपणांपासून दूर करणें 
( विकून, दु्तम्यांच्या हवाली कून, कै० अन्य 
तऱ्हेने ). ह कव्या | 

तागा पु० मागावर विणलेळ आण न फाडतां 
घडी केलडें वलह्न . 

तागाई (-य-) त [ फा० तागायत. ] ₹श० 
यो० अ? विवक्षित काळपर्यंत; उ० आज- 
तागायत. 

तांगादणें अ० क्रि० कांहीं कामांत र्कि० 
व्यवहारांत त्रस्त होणें [० जिक्रीरीस येणें र्के० 
जर्जर होणें. 

तागादा, तगादा [फा० तकाजा] पु? | 
बद्दल कोणेकाला नेट लावणें; कोणेकाला पैशा- 
बद्दल लाविलेला लकडा ( लावणें, करणें, येणें ). 

ताज |. फा० ग] स्थरी० गंजिफांच्या खेळांतील 
एक रंग. स्त्री2,पु० ९ बांवू इ० ची लांब कांठी ,- 
नी झाडावरील फुलें, फळें, इ० पाडवावयाचें 
कामीं योजतात ती. २उथळ पाण्यांतून होडी जमी- 
नींच्या नेटावर पुढें ढकलण्याचे कामीं जी लांब 
कांडी योजतात ती ( मारणे), २ बांबूची एक 
नांव; >जिले ' माण ' तगातात .8ताजकरी पु० 
ताज मारून पाण्यांतून होडी चालवितो तो. 

ताज [. फा० ताजन्च्सुकुट ] पु० एकाद्या 
संस्थेचा ० टोरळा'चां मुख्य माणूत . 


देर 


ताजुब 


ताजक [ हिं० ] न० कोणा माणसाचे वर्षं- 
कळ, मासफळ, ३० त्याच्या पत्रिकेवर्न आगाऊ 
जाणण्याचे शार. 

ताजवा पु० २ सुवगे, मोती, इ०्वजन करा- 
वयाची तर।जू किं० कांटा. २ गुण्याला गुणकानें 


गुणून येतो तो युगाकार- वरोतर- आहे कों चूक 


आहे हें कांहो. विशिष्ट गणितडत्यानें ठरविण्यां- 
साठा करतात ती फुली ( <); ( क्रि» करणें, 
चुकणे ). 

ताज [ अ० तअजिंयाह ] पु० १ मोहोरमांत 
मुसलमान म्हणतात तें शोकर्गात. २ डोला, 
तावूत. 

त,जा [ फा० ताजाह्‌ ] वि० १ नवा;.शिळा 
नव्हे तो; ट्वटर्वांत. रेनव्या दमाचा(पशु,माणूत) . 
३ चपळ, तछख ( मनुष्य, पशु ).&ताजा तवाना 
(-न ) वि० १ नव्या दमाचा. २ शीण जाऊन 
पुन्हां कामाला योजतां येईल असा. ताजा कलम 
पु० १ नवीन लेख; पुरवगीचा किं० भरतीचा 
लेख. २ पत्र लिहून समाप्त केल्यावर नवा सुचलेलां 
मजकूर लिहितात तो. ताज्या घोड्यावरच्या 
गोमाद्या स्त्री? अ० व० लाळघोटे; हांजी हांजी 
करणारे लोक. ताजातवाना वि० ९ धष्टपुष्ट 
आणि कामाला लावतां येईल असा. २ कामानंतर 
विसावा धेऊन पुन्हां काम करावयाला सिद्ध अस- 
लेला.तारजे कुळ न० ज्याचें जवळ चार पैसे आहेत 
आणि समाजांत ज्याची पत आहे तो. ताजारो- 
जगार पु ०फावदेशार धंदा "व्यवसाय किं&हुद्दा. 
ताजी रोटी स्त्री० १ श्रीमंताचा आश्रय जों 
मिळाला असतां रोज चमचमीत भोजन आणि 
सुखाचे राहाणें मिठून प्र्नंगवि शेषो पैसे मिळूं 
शकतात किं० पैक्षे लाटावयाला मिळण्याच्या संधी 
येतात. २ आपलें नुकतेच ल्झ होऊन आपणाला 
मिळालेली पत्नी . 

ताजी [ फा० ] पु० अरबी घाढा, 

ताजीम [ अ० तअजीम्‌ ] स्त्री० १ संमान- 
पूर्वक कोणेकाचें करावयाचें जं स्वागत तें.रकोणा- 
च्या पंमानार्ध आपल्या जागेवरून उठणें; अभ्यु- 
त्यान ( देंगे, घेणें). & ताजीमतवाजू स्त्री ० 
कोणेकाचा केलेला सत्कार; आदरसत्कार. 


ताजुब [ अ० तअजबू ] वि० आश्चयकारक . 


तांट 


स्रा० आश्चर्यकारक किं० अदभुत वस्तु; अजव 
चीज. । 

तांट न० ? जोंधळा, वाजरी, वोरू, इच्या 
झाडांचा वुंचा क्रि कांड, २ सुमारे पांच रुपये 


लाविलेला नाहीं अश्टी पुतळी. 
तौट न० १ भोजनादिकांच्या उपयांगाचें ए॒क 


८६२ 
नककी 


ताठ 


! ताठपणा ( बसणें, येणें, भरणें ). & त!टकळ्या 


देत बसणें कोगेकासाठी तिष्ठत बसणें. 
ताटका, ताडका [ सं० ] स्त्री० 2 रावणाची 


बहीण, २ कजाग आणि ल्लासंदायक स्त्री. 
किंमर्तारचें एक सोन्याचे नाणें,३ज्या पुतळाला फांसा | 


प्रकारचें उथळ पात्र.अश्या लहान पात्राला "ताटली? 


म्हणतात. २ गोणपाट, ३ फांसा न लाविलेली 
पुतळी; हिला“ पुतळीचे ताट ? असेंही म्हणतात. 
% ताटाखालचे मांजर न० पूर्णपणें आज्ञांकत 
माणूस, ताटांत सांडलं काय आणि वाटींत 
सांडले काय एकच जेथें दान माणसांचे द्विताहित 
एकच असतें तेथ कोणाही. एकाचा फायदा 
झाला तरी तो ओघाने दुसऱ्याचाही होतो. 
ताटावरोबर कांठ पु० मुख्य ॥$० मोठा 
ऐवज जुगर्रांत किं० दुसर्‍या मूर्ख पंथांत नष्ट 
झाल्यावर थोडासा शिछक राहिलेला ऐवज तस- 
ल्याच धंद्यांत धालविंणें ३० रूप मृखं व्यवसाय; 
ताट गेलें म्हणजे कांठ गेलांच पाहिजे अश्या धोर- 
णावर वर्तन. सोन्याचे ताट पण त्याला 
कुडाचा आधार लागतो मनुष्य किर्ताही समर्थ 
किं० श्रांमंत असला तरी त्याला लहान 1० गरीव 
माणसाची गरज लागते किं० जरूरी अस्ते. 

ताट सी० शेर,सात्रर,इं०च्या जिवंत झाडांचे 
कुंपण किं० वई. 

ताटक [खे] नन्तानवडें ह्या नांवाचें श्ियांचे 
एक करणभूषण , 

ताटकळणें [म० ताठ ] अ० क्रि० १शर्रार 
र्केन्कोणतेंद्दी गाच्र हालचाली शिवाय एकाच संस्था- 
नांत फार वेळ ठेविलें गेल्याकारणानें ते ताठ ह्दोणें 
किं० दुखूं लागणें. २ कोणेकाचो फार वेळ वाट 
पाहावी लागल्यामुळें त्रास पावणें ० खोळंबून 
वततावे लागणें, ३ फार वेळ जागरण केल्यामुळें कि० 


वाचन केल्यासुळें डोळे छपं गणे वि ी 
लागणें. र उदू लागण किं० दुखूं 


ताटली [ म० ताट ] स्त्री2 लहान ताट. वर 
: ताट ? पहा. 

ताटवा पु० गुलाव, युलटछवू, इ० झाडांची 
रांग किं० कांहीं विशेष प्रकारची रचना. 

ताटी स्थरी १ अनेक कामट्यांची चोकट 


। करून त्यांवर गवत, पानें, इ० बांधून कूड, दार, 


३० करतात ते. २ मखराच्या भिंती प्रत्येक .३ म्‌त 
मनुष्य इमशानाकडे वाहून न्यावयासाठी चिव्यांची 
लांबो्डी चोकोनी रचना कव.रतातती. ४ पळस 
३० 'च्या पानांचा लांवाडा भारा ,-दुसरीकडे वाहून 
न्यावयासाठी वांधळेडा, & शोरताटी स्त्नी० 
शेराचीं झांडें लावून केलेळें कुंपण, काणेकार्ने 
ताटो कापणें १ आपल्या पोकत्यांच्या मंडळी- 
तून हळ्रूंच पळून जाणें, २ एकाथा संस्थेशी असत- 
लेला आपल संबंध तोहून टाकणें, 

ताटूक न० आते जाणे झालेलें गोणपाट, 

तांहूक [ म० तांट ]न० १ जोंधळा बाजरी, 
३० चें ताट. २ कोणत्याही झाडाचा नाजूक देठ. 
३ थल्पी, ४ वार्राक आणिं आखूड काठी; 
काटक. 

ताटोळा, तांटोळा पु०, तांटुळ न० ९ 
जोंधळा, बाजरी, इ० चा वुंथा. २ केळीच्या 
पानाच्या दोन अर्धुकांना जोडणारा जाडी दांडा. 

ताटया पु० लहान वयाचा टोणगा. 

ताट्या पु० भोजनभाऊ. 

ताठ वि० १ ज्यांत लवचीकपणा कमी अश्शी 
दोरी, झाडाची फांदी, ३०. २ ( लाक्षाणेक ) जो 
आपला हेका सोडावयाला नाखूष असतो अता 
( माणूस कि स्वभाव ), ३ न हालतां परळ 
उभा अता ( खांब, मनुष्याचे उभेंपणाचें संस्थान) - 
४ अंगाशी घट्ट किं० तंग बस्षणारी ( बेडी ,चोळी , 
३० ), ५ फार ताणलेली ( दोरी इ० ). ६ मज- 
वूत बांध्याचा किं० रचनेचा » ७ पूर्णपणें भरलेले 
किं० पोसलेलें ( धान्याचे ताट, कणीस, इ० )-. ८ 


ताठ 


८६३ 


ताडा 


ताठ पु० १ टणकपणा, २ न वळण्याचा युण 
२ शरीर किं० एकादे गात्र फार वेळ न हालांव 
ल्याने त्याला येतो तो टणकपणा ( भरणे ). ४ 
तराजू शास्त्रशुद्ध नसल्यानें वजनांत होते ती चूक 
उ० ह्या ताजव्प़राला इतका ताठ आह का एक 


गुंज इकडे टाकली तर तो वरो३र वजन दाखवाल. 


५ गविष्ठपणा. 
ताठकळणें ३० वर ' ताटकळगें ३० पहा. 
ताठणें [ म० ताठ ] अ० क्रि? १ ताठ होणें; 
न वळेस्ता हॉणें. २ गर्वाने उन्मत्त होणें; गर्विष्ठ 
होणं. 
ताठर, ताठस [ म० ताठ ] वि० १ टणक. 
२ मऊ नव्हे तो. ३ न वळणारा. ४ फार ताण- 
लेला, ५ मजवूत बांध्याचा. ६ घट्मूठ. ७ पूर्ण- 
पणे क० खच्चन भरलेले ( पोतं ) रकिं० बांधलेला 
(गठ्ठा ). ८ मापाने किंचत्‌ अधिक पण मुळांच 
कमी नव्हे असता 
ताठरणें [ म० ताठ ] अ० क्रेट ताठ के० 
टणक किं० न वळेत्ता होणें; वाकवितां न येण्या 
गा होणें 
ताठा [ म० ताठ ] पु० ९ टणकपणा, २ 
गर्व, अभिमान, तोरा. 8 नाका नाहा कांटा 
आणि कोरडाच ताठा गर्व किं० डोल करण्याची 
योग्यता ॥कॅ० साधनें नसतां कलला गव के० 
डौल हास्यास्पद होतो. कांटा म्ह० नथ (ह्या 
म्हर्णांत ) 
ताड [ सं० ताल ] पु०ताडाचें झाड, थाच्या 
पासून ताडी नामक मादक पेय काढतात. & 
ताडगोळा। पु० ताडाचें फळ. ताडभर उंच 1क० 
ताडमाड उंच वि० योग्य परिणामाहून आधेक 
उंच ( माणूस ). ताडमाड क्रि० वि० 
अतिशय ( नखरे करणें, ऐट दाखविणे ) 
ताडपत्र न० ताडाच्या झाडाचे पान. ताडफळ 
न० ताडाचें फॅळ; ताडनोळा. ताडाचा बुंचा पु० 


लठ्ठ अगडबंब माणूस ताडपत्री स््री० १ 
एक प्रकारचें छगढें. हें रेशमी असून 
त्याच्यावर पांढर्‍या आणि तांबड्या इ० 


रंगाच्या चौकटी अततात. २ वरच्या तारख्या 
वेणीचा रेला. ताडमाड पु० एक दृक्षावशेष 


ताड्या [ म० ताड ] पु० ताडाच्या झाड 
तून अमली पेय काढतो तो. 

ताड स्त्री नाचर्गांचा किं० इतर धान्याचा 
कोंडा किं० भुसा. 

ताडक न० ताडाची फांदी किं० झावळी . 

ताडकन, ताडकर, ताडदिनों, ताडदिशा, 
क्रेट वि० ताड अत्ता आवाज करून ( चपराक 
किं० चाबूक मारणें किं० कांहीं पदार्थ मोडणें, 
तोढणें, ३० ) 

ताडणें [ सं० तड, ताडऱ्व्मारणें ] स० 
क्रि० १ मारगें. २ पारेपत्य करणें. ३ तुलना 
करून पाहाणे; उ० पुण्याच्या मापाशीं हें माप मो 
ताडले तें पसाभर्‍यानें कमी आहे असें मला आढ- 
ळून आलें, ४ तकांनें जागणे; उ० त्याचा चेहेरा: 
आनंदित पाहातांच मी ताडले कॉ त्याची परीक्षा 
पास झाली, 

ताडन [ सं० ] न० मारण्याची क्रें०पारि- 
पत्प करण्याची क्रिथा. 

ताडबाजी [ म० ताढणें ] स्री० १ तर्क. २ 
भरमस्ताट तर्क 

तांडव [ सं० ]न० १ नाच. २ बेताल नत्य 
३ दुकराचें नृत्य. ४ बेताल्पणाची आतशयाक्ते 
५ एकाद्या क्षुलक गोष्टांचा बोभाटा किं० गरगशा 
( वाइट अथाने ). ६ छोक, वाक्य, इ० च्या 
अथांचें विस्ताराने केलेल विवरण ( चांगल्या 
अर्थानें ). उ० ह्या गीतेच्या मूळ छाकावर 
ज्ञानेश्वराने बहुत तांडव केळे आहे. & 
तांडवाप्रिय पु० शंकर. अकांड . तांडव 
न० अकांड म्ह० भलत्याच वेळीं केलेल आणि 
तांडव म्ह०शंकराचें नत्य हें दकराचे नृत्य रमशान- 
भमींत आणि पिशाच. मंडळीत चालतें. यावरून 
अकांडतांडव म्ह०वेळ अतेळ मनांत न आणतां जें 
वेञ्यासारखें किं० मूखांसारखें केलेलें कृत्य ते [के० 
रागाच्या भरांत दुसऱ्यावर झाडलेला ताशेरा 
(क्रे० करण ) 

ताडा [ म० ताढणेंनन्तुलनेनें किं० तकारनें 
जाणणें ] पु० १ तके. २ तुलना, ३ तर्काने ्कि० 
तुलनेने जें ठरलें ते. ४ पदार्थांचा खऱ्याशी मेळ 
( मिळणे, पडणें ) . ४ बरोबरीची कि० समान 
योग्यतेची वस्तु ( लागणे ) 


तांडा 


८९० 


तांत 


21०३३३३७७७ कलानगर 


1 
तांडा पु० एका पाठीमागून एक अश्ा प्रकारे 


चाललेली गुरें, माणसें, मुंग्या, ३४० चा तमूह, | 
कळप, र्किं० रांग, 

ताढातुडीं क्रि वि> तडकाफडकाॉ (मरणे). 

ताडामोड। (-डी ) स्थ्री> आई आणि तान्हे ' 
मूल, पाते आणि पत्नी, मित्र आणि मित्र, यांचा 
केळला किं० झालेला जुलमाचा वियोग. 

ताडातोडा पु० १ जादूटोगा; टाणाटोणा, २ 
गाण्याचे एकाददुसरें कडबें; उ० मला गाणें येत 
नाहो, उगीच ताडातोडा येतो, ३ इतर महत्त्वाच्या 
घान्यांत पेरलेडीं कमी महत्त्वाची धान्ये; इरकड; 
इरवाड, व 

ताडाफांटा पु०८ पदार्य खर्चून संपवून टाकण, 
२ पदार्थांची उधळपट्टी . 

ताडातोड [. म ०्तोडणें ] पु० घरांतील भांडीं- 
कुंडी, दागिने, सामानसुमान, ४० विकून त्यांचे 
पैलषे करगे; उ० वढिलांच्या वेळची वरतवाना 
होती तिचा ताडामोडा करून आजपर्यंत कसे तरी- 
दिवस लोटले, 

ताडी [ म० ताड ] स्री ० ताडाच्या झाडा- 
पासूऩञ काढतात तें अमला पेय. वर “ताड ! पहा. 

तांडी स्त्री १ कापडवाल्याच्या दुकानांत 


ह. 


गैऱ्हाइकाला कपडे दिसावे म्हणून ते ज्या दोरीवर 


घातलेले असतात ती. २ विकाऊ कापडांची रास 
र्क चवड. 
तांडेल पु १ गल्वतांच्या मालक किं० नायक. 
२ लषकरांतील खलाशांवरचा नायक. २ वेलांच्या 
पाठीवर माल लादून नेणाऱ्या लमाणांचा नायक. 
& तुम तांडेळ हम तांडेळ तो घमत कोण 
सांडेल ? मागे “' गमत ? पहा, 
ताण [ म० ताणगें; ख० तन्‌ ]पु०१ दोरी, 
वस्न ,३०दोन बाजूंनीं ओढल्याकारणानें त्यांच्या ठाया 
येतों तो ताठपणा ( देणें, बसणें, भरणें ). २ 
रागाचा झणकारा ( थेंगें ). २ पाऊस पडणें जरूर 
आहवे अशा वेळां पाऊस न पडणें (देणें). पु०, 
'न० १ एकतारख कांहीं काम करीत राहाण्याची 
क र मा तु काम करण्याने येतो तो शीण 
० हात गळा कांहों झ् चऱो 
वन्य ब्बीकक.> - र वपु निवावशेष 
अया वस्तूच्या अभावामुळे त्रास. ड जरर 
किं० कमताइमुळें 


! होते ती अडचण किं० पंचाइती ची स्थिति (वसणे), 


न० कांद्री कार्य करावयाला अनुकूल अश्शी परि- 


। स्थिति; उ० भरताच्या ताणावर आपण महागिरी 


हाकारूं. & एकाच्यावर ताण तोडणें त्यांच्यावर 
ताशेरा झाडणे. ताण देणें ९ आडून धरणे. २ 
लांबणीवर ढकलगें. ३ विलंब करणें. ताणे ताण 
क्रि वि2 आवेशाने, जोरानें ( जाण, उठणं, 
मारणें, उडणे ).त।ण देणें लंघन करगे. 
ताण०॥ [ म० ताणगें ] स्त्री८ ताणण्याचा 
क्रिवा, खाली * ताणणें ? पहा. 
ताणगे [ स० तन्‌ ] ल० क्रि> १ ओढणे. 
२ ओढून लांब करणें. २ ओढून ताठ करणें. इ 
कोणेकाला आश्या लावून लांवर्णावर ढकल्णे, ५ 
वेल, घोडा, माणूस, ३०ना योग्य परिमाणापेक्षां 
अधिक काम करावयाला लावगॅ. अ० क्रि2 १ 
माघार खाणें किं० घेणें, २ मागे राहाणे. २ रंगा” 
ळणें. & ताणून निजणें किं० हातपाय ताणून 
निजणें कांहीं काळजी किं० विवंचना न करता 
आरापमांत पडून राहणें _, 
ताणा [ म० तागणें ] पु० ९ जें ताणले तै. 
२ताणणेली दोरी किं०्सूत.३वस्र विणतांना आई 
तंतू जे घोट्यानें भरतात ते प्रथ्येक किं०्समुचयान 
४गाय , म्हैस,₹०ची मातपरंपरा .५झाड,काठी , ४? 
बर चढणारी वेडी, ६ वेलाचे जे तंत काठा 
झाड, इ० ना वेटॉळॉ घालतात ते. प्रथेक- 
७ कोळ्याच्या धराचे तंछ प्रतेक. 
ताणापाजणी स्यरी> १ विणावयाच्या वक्माच्या 
ताण्यांना कडकपणा यावयासाठीं त्यांना खळ ० 
लावणें, २ त्रासदायक काम. जिवाची ताणापा- 
जणी स्त्री०अनेक जोखमीचा कामें एकदम अंगावर 
पडल्यानुळें मनाला होतो तो त्रास. 
त।णाताण [ म० ताणणें] स्त्री १९ 
देणें डोक्यावर असल्याकारणानें खर्चाची ह! 
ओढ. २ अनेक कामें एकदम करण्याचा 
आल्यानं होते ती धांदल. वि च्या 
ताणारी [ म० ताणणें ] स्त्री ० विणावया__. 
वल्नाचें उभे तंतु ह० ताणें ताणावयाचें कोष्ट॒याच 
एक आऊत. जा 
तांत [ सं० तंतु ] स्त्री? वृक्षादिकांचा , कि० 
लोहादि घातूंचा ,किं० मेपादिकांच्या आत्याचा ? 


-्१ वष्टुतांचे 
हती 


तात 


तंतु. & तांतीं प्राण उरणें आतां प्राण जातो 
कॉ० घटकेनें जातो अशा स्थितींत असणें, 
सुतीं घरणें बेल, धोडा, १० ना नियेत्रगेत आणून 
कामाला लायक करणें. 


तांतीं 


८९५ 


तात [ सं०] पु० ९ वाप, पिता. २कोणाही | 


वयावृद्ध पुरुष 

तातकथय्या पु० १ नृत्य चालत असतां होता 
तो आवाज. २ नत्यगायनादे उत्सव. ३ धावणें 
उड्या मारणे, इ० मुलांचे खेळण्याचे प्रकार 
समुच्चयानें 

तातड, तातडी स्त्री ० १ कांदा काम लवकर 
लवकर करून संपत्रावें अशी जी मनाला होते ती 
घाई किं० अशी घाई झाल्यामुळे केळेही लगबग 
२ कांहीं काम दुसऱ्याने लवकर आटांपाव 
म्हणून त्याच्या मागें लाविळेला नेट. २ शौचास 
जावें अशी लागते ती घाई. & तातर्डानें 1० 
वि० घाईनें: लगवर्गानें; राक्य तितत्रया लवकर 
कांहीं काम संपवावे घ्या इच्छने 

तातडणें अ८ क्रि० ९ घाई लागलेल्या [स्थतात 
अक्षणें.२पेसा इ० पदार्थाताठों(माणूत)नडलल रकिं० 
खोळंबलेलें असणें. 8 तातडसार वि० जा तदा 
घाईत असतो तो; लगबग्या., तातड! क्रि 1व० 
घाशघाईरने; लगबगीने 

तातपुरता खार्लां “ तात्पुरता ? पहा 

तातरा पु० गलय़ा इ० च्या खालचा पट्टा 

तातवणें, तातावणें अ० क्रि० ९ त्रस्ताक० 
जर्जर झालेलें असणें. २ कातवरणें 

तांत [सं० तंतु] पु०१पागा,दारा तंतु.२सुळा- 
सकट उपटलेळें सोळा परांहून कमा! नसलेले 
दूर्वा हें गवत; ह्या गवताचे वेटोळे करून लस 
झाल्यावर पहिला पांच वर्ष सुली नवरात्रात अष्ट- 
माच्या दिवशीं पूजितात ह्याला“ तांतु म्हणतात 
मुलांच्या तोळा पविती लांबीचा रेशमाचा साळा 
गांठी दिलेला दोरा असाच पू!जेतात त्यालाही 
५ तांतू १म्हणतात 

तातोबा पु० वयोदृडध पुरुषासत्था 
वयाचा हा तैमानाचा शब्द आहे 

[त्काळ [ ल॑० तत्‌ ( तो )--काल ] क्रि 
वि० २ त्याच वेळा, २ ताबडताब & तात्का- 


| 
लिक वि" त्याच वेळचा; जेव्हांच्या तेव्हाचा 


ह. क 


गोजा- 


तांदळा 

तात्पय॑ [ ल॑० ] न० १ लेख, भाषण, गोष्ट, 
हकीगत, ० तील सारभूत अंश; सारांश. २ 
अभिप्राय , धोरण, 

तात्पुर्चा [ सं० “ तत्पूर्वक * चा अपभ्रंश ] 
क्रि» वि० जाणून घुझन; तु'डेपुरस्सर; मुद्दाम 
उ० मीं जें नको करूं म्हणतो तें तो तात्पुरचा 
रतो: उ० मी तात्पुरचा तुमच्याकडे आलों 
होतों ( म्ह० त्याच हेतूनें), टीप,-लिंगवचनां- 


: प्रमाणें फिरणारे हें क्रियाविशेषण आहे 


मळमळ मायना 


तात्पुरता [ सं० तत्‌ ( तो )--म० पुरता 
(पुरणा])]ति० ती वेळ निभावून नेणारा तेवढाच 
अडचण भागाविगारा; कामचलाऊ; उ० साझ्या 
घोड्याचा जेरबंद वाटेत तुटला म्हणून भी चिंध्या 
वळून तात्पुरता जेरबंद करून येथपयंत आलां 

त्या [ स॑० तात ] पु० १ वयानें वर्डील 

ह्या पुरुषासंत्रंथानें योजावयाचा हा शब्द आहे 
२कोणा पुरुष व्यक्तांचेंःतात्या'हें नांव ठेविलें जातें 

तांत्रिक [ सं० ] वि० १ तंत्रशास्षासंवंधाचा . 
२ जारणमारणादि कर्मासंबंधाचा. २ उपातना- 
मार्ग प्रतिपादक जौ तंत्रें त्यांत उक्त असा ( पूजा- 
विवि, मंत्र, ३१० ) किं० त्यांत उक्त जो मार्ग 
त्यानें जाणारा. ४ जां अंगें वगळतां येत नाहींत 
तांच केवळ घेऊन वाकांची गौण अंगें सोडून 
देऊन केलेलं किं० आचरलेलें; उ० सध्यां माझी 
पैशाची अडचण आहे म्हणून मी तांत्रेक खर्चे 
करतो आहें. ५ संक्षिप्त रूपाचा. पु० १९ तंत्रशाद्म- 
वेत्ता. २ तंत्रात्‌यायी 

तात्विक [ सं० ] वि० १ तत्त्वाला किं० 
सयाला धरून असलेले. २ वास्तविक; खर. पु० 
तत्त्व जाणणारा 

तांथ, तांथू वर ' तांत, ? * तोतू * पहा 

ताथय्य़ा पु०मुळांची दांडगाई ॥०1थंगामस्ता 

ताथवड, ताथोड, ताथोट, ताथा [ फा० 
ताजाहू ] बरि० १ ताजा; शिळा नव्डे तो. २. 
नवीन. > ताज्या दमाचा (मनुष्य, पशु ) 

तांदळा,तादळा [स० तांदूळ] पु० १ दंवाचा 
ओबडधोबड घडविलेली मूति. २ शेंदूर फांसलला 
डा ( देव म्हणून पूजितात ता). २ वैधाट 
बेडौल ( पदाथ ) 

तांदळा [ स० तांदूळ ] वि० तांदुळाच्या 


आक्राराचा(सान्याचा माण, पात ,३०).&तांदळां 
पोत स्त्री तांदुळाच्या आकाराच्या सोन्याच्या 
मण्यांचे त्रिया गळ्यांत घाडतात तें भूषण, 

_ तांद त्स्प्[सं०]न०९१णकरूपता; एकत्व. २ दोन 
मागझांच्या विचारांचे किं? रवभावांचें सारय्य. 
तांदुळजा (-चा ) पु० एक याकभाजी, 

तांदूळ [ खं० तंडुठ ] पु० १ हरांक, राळा, 
कांग, सावा, वरी, वरटी, इ० चे दाणे (टरफलांतून 
काढडेळे ). २ टरफळाविरहित जो भाताचा 
दाणा तो. ३ सोन्याचा माग, & तांदळगोटा 
पु० ए० व० 2 तांदूळ, जोंवळे, ३० खावयाचाी 
धान्ये समुचपानें. २ तांदुळाचा दाणा. 

तादव्दा [ सं० |) 2त्याच्पासारखा.२म्दृणण्या- 
जोगा; विज्व; फारसा चांगळा ( अकरणख्यी ); 
उ० या शास्त्र्याच्या शिकविण्याचा मला ताट्दा 
उपयोग झाला नाहव; उ० मी विकत त्रेतला तो 
घोंडा तादूशा नाहो; उ० मला नोकरी मिळाली 
पग तांदूळ नाह 

ट्रप्य्र [ ख० ] न० याच ख्याचा अप्त 

ण्याचा धम; एकरूपता; एकात्मता; एकत्व 

ताघरावणं स? क्रि2 काणेकाला 
कामावद्दळ घाई करणें किं० नेट लावण, 

तान [ ख० ] स्त्री०१सर; रागाचा आलाफ, 
२ एका दमांत किं० एका नटांत केलली कांहां 
क्रिया; कांडी क्रिया सुरू ररून न खळतां ती संप 
वेण; उ० गाण्याची (किं शिव्यांची ,मारण्याची 
॥क० बोलण्याची) तान वेगें किं० झाडणे. ळे 
खानमान[मस० तान (सूर ): मान (माप)]न०९ 
कोणयाही कार्याला अनुकूळ अशी जी पारास्थाते 
ती; साथ; उ० कोणत!ही व्यवद्दार करावयाचा 
तरी तानमान पाहून करावा. २ दोन वस्ंचा 
अनुह्य तंयोग, मिलाफ, किं० जुळणी 
तान देणे गवयाचा सूर लांबाविणे, तानकर्म 
न०, तानबाजी स्त्री १ गायनाला सुरवात 
केरावयाच्या पूर्वी कंठ साफ करणें, सूर 
काढण, इ० कार्ये गवड करतात तां समुच्चयानें 
२ गाण्याची एकादी ओळ पुटपुरणें 

तान [खं० तृष्णा, तण्हा,तहान स्त्री० पाणी 


ओय इच्छाःतहान. २ कोणय़ाही वस्तूसंतर- 
ट्ते ती उत्कट इच्छा रेसुलांना एक उष्णता 


कांहां 


नानाशा 


जन्प रोग होतो तो ,-जगे करून शोप लागतो. 8 
तान घालणें(क०घरणं)नान ह्या नांवाचा राग जा 
मुलांना होता त्यावर अंगाला पानं इठ्वांवन उपाय 
करण,.तान भूक[म० तहान भक] स्थ्रा? ए०व० 
१ तहान, भक, इ० देहाच्या गरज!, कोणताही 
उत्कट इच्छा ;उ०आपळें दर्रीन दोतांच माझी तान- 
भूक त!नप्नोड [म० तरान -मोडणें] 
स्त्री> त इन शमर्वात असलेल्या भाणलाला कि० 
पशूला पुरतेंपणा पाणी न पऊं देणें. तानलाडु 
[स्० तहान-स-डाडू ] पु० प्रवासांत उबेश्रांत च्या! 
जागा उपाहारासाठा घेतलेला खा ( ददाम्या , 
चिवडा) ड० , समुच्चययानें. ' तानलाडू भूकलाडू * 
ह्याचाहा वरील प्रम!णेंच अर्थ आहे, 
तान,तान।,तान्हा[सं० कृ"ण,कण्हा ,कान्हा, 
तान्हा, ताना ] पु० आईच्या अंगावर दूध पिणारे 
मूल, & तानगाभणें [ म० तान (अंगावर 
पिणारें मूळ )--गाभणें ( गर्भवती होणे) ]अ 


हह. 
माडला, 


। क्रि एक वांसळू अंगावर दूध पिण्याउतके लहान 


असतां ( गाय, म्हस ) गभंवती हाण. 
तानगाभी [ वर ' तानगाभणें पहा ' ] वि० 
१ पहिळे वासरू ( किं० मूल )आईंच्या अंगावरचे 


दूव पिण्याइतकें लहान क&सतां पुन्हा गरोदर 
होगारी ( गाय, म्हस, के० स्त्री). २ तहा 


सहा महिन्यानां गरोदर होणारा (स्री ). 
तान स्त्रा० एक ओपधी वही 
ज्ञान वि०मजवूत म्हव्वापर सोसावयाला समर्थ 
अस ( वस्र ). ( नंदभापेत ) भारी किमती च 
याच्या उलट खाच म्ह०हलकक्‍या [किमतर्चि, स्व 
तानतान, तालताल क्रि वि० रागारागॉन 
आवेशाने, त्वेपानें ( वोल्णे, मारणें, उडणें ) 
त!नवर न०कोष्ट्या चें एक आऊत ,-कुकड्यारचै, 
सूत गुंडाळावयासाठो जात उभ्या छुंख्या बसाव 
लेल्या असतात अशी चौकेनी रचना. 
 तानवड,तानवीड,ठानवंडं न० ल्तरियांचे पक 
कगेभषण 
तानवड स्त्री० वारीक फलांचें एक झाड, न? 
त्याचें फूल 
तानाऱ्शा पु० चेनोंत, सुख्विलासांत ,कि०रग 
पणाणे राहणारा माणूस; रंगेल गडी 


तान्ह [ म० तहान; सं० तृष्णा ] स्त्री० 


तहान, तष्णा, १ पाणी पिण्याची इच्छा 

तान्हा [तान ,ताना, तान्हा, पहा.|) ॥व० 
१ आपल्या अपयाला दूध पाजणारा ( स्त्रा, 
गाय, म्हैस ). २ मातेच्या अंगावर दूथ 
पिंगार(मूल, वासर) .६8 तान डी ओल स्त्री०पावला- 
ळ्यांतील पाहिल्या पावसांनी जमीलीला यंत ता 
आद्रता. तान्ह पाढ न० ए०व० एक आईच्या 
अंगावर दूव पिणारे मूल आणि दुसरा त्याच्याहून 
मोठीं मुल समचचयानें. तान्हवट [ म० तान्हा ] 
वि० 2? मातेच्या अंगावर दूथ पिण्याच्या वयाच 
( वासरू, मूल ). २ जिंचें.वासरू अयापि मातेचे 
दूध पिते अशी ( गाय, किं< म्हस), ३ ससुदाया- 
ताल उत्कृ ( भागर्कि० अंश ). ताऱ्हुला व? 
आईच्या अंगावर दूध पिण्याच्या वयाचे मूल 

तान्हावणें [ म० तान, तहान ] अ० क्रि० 
तहान लागलेल्या स्थितांत असणे; तहान लागलला 
अक्षगें: तुपाकुल झालेलें अततगें 

तान्हाळ, तानाळू, तान्हळा [म० तान 
तहान ] वि० ज्याला तहान लागला आहे अला 

तान्हेणें अ० क्रि० पाणी प्यावे अद्या इच्छन 
युक्त होणें; तान्हावणें. 

तान्हेला [ म० तान्हेणें ] वि० ज्याला तहान 
लागली आहे असा 

ताप [ सॅ० ] पु० ९ ज्वर. २ सस, आम, 
इ० ची उष्णता, ३२ तप्तता; तापलपणाचा [स्यात 
£ विशिष्ट समया उर्दप्त झालेला काणताह मना 
विकार. ४ कामकाजानें [के० खळजनांच्या दुष्ट- 
पणानें उत्पन्न झालेजा त्रास किं० उपद्रव, ५ अस्व- 
स्थता. ६ मनोविक्राराचा क्षोभ, ७ राजा, उदार; 
ढेकूण, सावकार, धनी, ६० ना. दिलेला पीडा ॥क० 
मांडलेला छळ रकिं० उपद्रव, ८ पावसाळ्याच्या 
अगोदर किं० नंतर पडत तें प्रखर ऊन्ह. & ताप- 
करी वि० ज्याला ताप आला आहे असा. तापट 
(-ड) वि० १ ज्याला लवकर 1० छुलक कार- 
णाने राग येतो अत्ता. २ तछख, हुशार, 
चपळ. २३ हिंभतदार, ( घोडा, मेल, £इ ०). 
तापडाईं, तापटाइ स्त्री० १ स्वभावाचा तापट- 


८८७ 


1 


ताफा 


, पणा; तहछखपणा. २ हिमत. हापतोबरा पु०हात- 


पाय आपटणें, ओरडणे, ३० रूप रागाचें आवि- 


. "करण ( करणें, लावणें, मांडणें ). तापन्नय न० 


१ आधिभौतिक, आदिदैविक,आणि आध्याह्मेक 
अशा कष्टांचा समुच्चय. २ दारिद्याची स्थित; 
दारिद्रथाचे स्व प्रकारचे कष्ठ समुच्चयानें. तापिष्ठ 
वि० रागीट, तापट, तापाटी स््री०. प्रथर उन्ह 
किं० उन्हाची प्रवरता. 

तापटणें न० 2 नांगर हाकणारा माणूस वाप- 
रतो तो आखूड चावूक. चाव्हऱ्या आसूड पु० 
नांगर हाकणाऱ्याच्या हातांताल लांव चावूक, २ 
चाव्हऱ्या चावकाचा लाकडी दांडा. 

तापणें [ सं० तप] अ० क्रे2 १ सरांचे 
ऊन्ह, आझे;इ० च्या योगाने गरम होणें किं०कडत 
होणे किं० उष्ण होणें. २ ज्वरानें पौडित हाणें 


! ज्वरानें अंगाची उष्णता वाढलेली असणे, २ रागा- 
। वणें. ४ क्षव्ध हाणें. 
तापता, तापाता [ फा० ] पु० एके प्रका- 


रचें रेशमी वस्त 
तापन [ सं०] वि० २ सयातिवधाचा. २ 
वकारक. पु० १ सर्व. २ उन्हाळा. ३ सूर्य 
कांत माणि. ४ मदनाच्या पांच बाणांपैकां एक 
न० २ पौोडेणें, सतावणें, उपद्राविणें. २ नरक- 
विशप. ३ सोनें. 
तापाविणें [ स० * तापणें ! चें प्रयोजक ] 
स० क्रि ९ तप्त करणें; ०ला उष्णता के ० आंच 
देणें, २ कोणेकाला रागास चढविणे. 
तापस [ सं० ] वि० तपासंबंवा.पु० तपस्वी . 
€$ तापसतरू पु० हिंगणब्रेट, 
तापा पुढें ' ताफा ? पहा 
ताफा, तापा [ अ० तायफाह ] पु० काहा 
कार्याला जरूर जां माणसें आणि पदाथ त्यांचा संच 
किं०मिलाफार्के ० समुदाय. २ वाघे, साजिंदे, आणे 
कलावंतीण मिळून जो ससुदाय तो.२ सर, सनई, 
बळ, इ० वाजंत्रांसाहित वाजंत्र्यांचा जो समुदाय 
तो.४पाण्यांतून काष्ठें न्यावयाचीं अत्ततां तां एकंत्र 
बांधन करतात तो रचनाविशेष. "५ नथयादिकां- 
तून माणसें किं० कांहीं सामान न्यावयाचे असतां 
ब्राजेला चार भोपळे, घागरी, ३० बांधून तरंग- 


तांब 


८६< 


तांबूल्श्रावणी 


णारें साधन करतात तें, ६ चिमण्यांचा ससुदाय । 


]किं० थवा, & ताफा बसणें कुटंब्रांतील कर्ता 
किं० मिळविता पुरुष मेल्य़ामुळें त्या कुटुंबाला हीन 
किं० वियन्न द्या प्राप्त होणें. 
तांब [ सै० तात्रज्ततांग्रडा ] स्त्री» १ लोखं- 
डावर जा तांबडा मळ चढतो तो; लोखंडाचा गंज 
सूर्याद्या कि० सू्यास्ता आकाशाला थेतो तो 
तांवडयणा, ३ गहूं, शाळू, ४० च्या शेतांवर 
पडतो तो रांगविश्षेष, ४ उुरांच्या अंगावर 
अगदा सूक्ष्म जे तांबडे कामि पडतात ते प्रत्येक, ५ 
कणकेत टरकळाचा अंश येतो तो. ६ कांहां ज्रात्तर 
क्रे० विद्या .किं० कला ह्यांचा फार दिवस उप- 
वोंग न केल्या कारणानें त्यांचे ठायी जे मालिन्य 
उत्पन्न हांत त (विस्मात ,मंदपणा ,सकाड्चा अभाव, 
इ० च्यारूपाचा ). & कोणेक्ाची तांब झाडणें 
त्याची भोसडपट्टी करणें; त्याला रागें भरणे. 
कोणेकाची तांब झडणें त्याचा भोसडपट्टी 
काढली जाणें किं० निधणें 
तांबट, तांबटकर [ लख ताम्र्तांवे ] पु० 
तांब ह्या धातूची पात्रें करणाराची जात के त्या 
जातीचा कोणीही इसम. 
तांबट स्त्री०, न० छपरं करण्याच्या उपयो- 
गाचें तांवडें खरखरीत गवत. [माती., 
तांवड [ ० तात्रऱ्च्तांवडा ] स्त्री० तांबडी 
ताबडतोब क्रि? (वे ० तत्काळ; त्याच क्षणा 
वेळ न गमावतां 
तांबडा [ सं० ताम्रच्स्तांवडा ] वि० लाल 
रक्तवर्ण, & तांबडमाती स्त्रो० तांवडी माती 
त्तांबडसर वि० किंचित्‌ तांवडा, तांबडसांज 
स्री ० सूंयास्तानंतरचा वेळ,-रात्रीच्या पूवीचा 
तांबडा आंबा पु० रातांवा; कोकम हे फळ 
तांबडा बोर वि० एका विशिष्ट रंगाचा (बोडा) 
तांबडा बाळ पु० वोळाची एक जात; रवत्या 
वाळ, तांबडा भोपळा पु० भाजीचे एक फळ- 
्रशप; दुसऱ्या जातीच्या भोपळ्याला “ पांढरा 
*बवात, तोबडा आ का कि०' द 
॥चे० गडद तांबडा, 
ताबड( आजी स्त्री०मांस (विनो त) 


ताबणं [्‌ मस० तांत्र 
| अ० गं 
इोण( बातूचा पदार्थ १ शोत हि 


तावतवारा मार्गे * तापतोब्रारा २पहा, 

तांबनेळ [ म० तांब ] वि गंज चडलल 
( धातूचे भांडं ). 

तांवर स्त्री० लाव्या पक्ष्याची मादी, 

तांबरणे, तांब्रारणें [ म तांब; स० ताच्र ] 
आअ० क्रि० 2 तांबडा होणे (डोळा,डग,आकादा). 
२ तांब्रेनें किं० गंजानें ( घातू्चे भांडे ) मालिन 
होणें. ३ रोगाने ( धान्य ) निःसच्व होणें. 

तांबरा [म० तांब ] पु० १ गहूं, जांधळा, 
शाळू, ४० वर तांत्ेडपणाचा रोंग पडतो तो. २ 
लोखंडाचा गंज. ३ तांत्रे ० पितळ ह्या वातूंचा 
गंज, र 

तांबली सी ०, तांबले न०[मठतांत्रे]संसारो- 
पर्थागी एक आकाराविददोपाचें भांडे. 

तांबवशी खया एक प्रकारचा खार्‍या पाण्यां- 
तील मासा, 

तांबसाळ स्त्री भाताची एक जात, 

तांबळ न० तांवड्या जमीनीचा प्रदेश 

ताबा अठ्तात्रअ-- नियंत्रणा ]पु० १ कबजा 
२ अमल,अधिकार, & ताबेगहाण न० कणकोरने 
तारण म्हणून धनकोच्या हवाला केलेला पदार्थ 
ताबेदार वि० जो दुसर्‍याच्या निथंत्रगंत आहे 
किं० त्याचा नोकर आहे तो. ताबेदारी स्त्री? 
दुसऱ्याची आपणादर असलेली नियंत्रणा; दुस- 
ऱ्याच्या इच्छेप्रमाणे वागले पाहिजे अशी जा 
स्थिति ती. 

तांबारा पु० वर ' तांवरा * पहा. 

ताबींत [ अ० तावअरनियंत्रणा ] क्रि० 
वि० एकाद्याच्या ताब्यांत ( असणें, जाणें होणें ) 

तादूत (-द) [ अ० ] पु० मोहोरमांत 
सुसलमान लोक कामटयांच्या घराला नर्क्षांचे 
कागद [चिकटावून करतात ती रचना; डोला. 
तावूद हसन आणि हतेन ह्यांच्या कवरा मानल्या 
जातात. न 

तांबूल | सं० ] पु० पानवेर्लांच्या पानाला 
खुना लावून त्यांत सुपारी, कात इ० द्रव्यें घाळून 
सुखशुडय्थ खातात तो विडा. & तांबुळवलछी 
स्त्रा० पानवेला, तांबुलकरंक पु० पानदान 

ताबूल न० वर ' तांबली, ? ' तांबळे ' पहा 

तावूळश्रावणी ख्यी० गांवांतललि देवस्की कर 


तांवूस 


मासा 


णारा महाजन किं० त्याचा युमास्ता वाला नर्वान 
विवाह झालेल्या माणसाकडून मआामदेवतेच्या 
नांवाने जी देणगी दिली जाते ती. 
 तांबृस [म० तांडा; संन्ताध्र] वि० किंचित्‌ 
भता - [घातु. 
तांबे [स ताग्र ] न एक तांवब्या रंगाचा 
_ तांत्रेजणे अ० क्रि० घातूर्चें पात्र गंजानें मलिन 
दणें, 
तांब्रेर न? घराचे छपर करण्याकडे वहधा 
ज्याचा उपयोग केला जातो असें तांवूत रंगाचे 
गवत. त्याला “ कोळंत्र ! असेंही म्हणतात. 
| तांबेरा वि० ज्यांवर तांत्र चढली आहे असे; 
गंजलेल; ( मांडे ). 
_ तांब्रेरा [म० तांब ] पु० १ धान्याच्या 
शेतांवर पडतो तो एक रोग. २ तांब, गंज, 
तांबेरी [म० तांत्र] वि० १ तांब्रें ह्या 
घातूचा केलेला ( पदार्थ ). २ तांब्याच्या पत्र्याने 
आच्छांदळेला किं० मढविळेला. 
तांबेसांज [ वर, ' तांत्र अर्ध २ पहा. ] 
स्त्री” १ सायंकाळचा अ.काशाचा तांबूस 
देखावा क्रिं> हा देखावा दिसतो ती. वेळ,- 
जी सूयीस्ताच्या पाठोपाठ येते. २ प्रात:वाळचा 
जो आकाडा तांबडे करणारा काळ तो. 
त्तांबोटी [म० तांबे; स॑० ताम्र] स्री? १अलंड 
भांडे करावयातताठी तांब्रें ह्या धातूचा जाड पत्रा 
घेतात तो. २ न्हाव्याची वपनाच्या वेळीं पाणी 
घ्यावयाची वाटी. ३ तेल्याच्या धाण्यांतील तेल 
उपसून काढ!(वयाचें एक साधन. 
तांबोरा [ म० तांब ] पु० २ लोलंड, तांबे, 
इ० धातूंचा गंज. २ गहूं, जोंधळा, शाळू, इ० वर 
पडतो ता एक रोग. 
तांबोळी [ सं? तांवूल ] पु० विड्याची पाने 
विकतो तो. 
तांबोळी स्त्री? एक कंदविशेष 
तांब्या [सं०ताम्र ] पु० एका विशिष्ट 
आकाराचे तांत्रे द्या धातूचे पाय; भोजनाचे वेळीं 
ह्यांत पाणी भरलेलें असून पेला , पचपात्री, ३० त 
त्यांतून पाणी लागेल तसतसे ओपून घेऊन जेव- 
णारा पितो. पितळेचे किं० चांदीचे ह्याच उप- 
यागाचें जें पाल त्यालाही ' तांब्या ! म्हणतात. 


८८९९, 


। 
॥। 


तार 


तांभन, तांभनो, तामण, ३० पुढें “ताम्हण! 
५ ताम्हणी, ? ३० पहा. 

ताम, तामरा वर ' तांब, ? ' तांवरा *पह्ा. 

तामनदस्त, तावनदस्त पु० गंजिफा वाटते. 
वेळीं वाटणारा कांही चुकी केली असतां त्याचे 
पासून देडादाखल घेतात तों पानें समुच्चयानें. 

तामस [ त॑० ] वि० ६ अंधकारमय .रनिद्रा , 
आलस्य. प्रमाद, साहसिकता, ४० युण ज्याचे 
ठायो फार आहेत अत्ता ( मनुष्य ). २ हे युण 
ज्या आहारानें मनुष्याचे ठायीं उत्पन्न होतात असा 
( आहार ).३ अज्ञाना, ४ दुष्ट. ५ रागीट, तापट 
प्रतींचा. टीप,-वरील सर्व अर्थी * तामसी, * 
“तामर्साक' हेही शब्द भराठोत योजल जातात .& 
तामपगुणी नि० निद्रा, आ्स्य, प्रमाद, ताई- 
सिक्रता, क्रोध, ३० युग ज्याच ठायों मोठ्या प्रमा- 
गांत आहेत असा ( मनुष्य ) किं० अस्ते गुण उत्पन्न 
करणारा ( आहार ). तामसी उपचार पु० रोग- 
विशेष वरा करण्यासाठी कधो कर्षो घाडताचा 
इलाज करतात तो. 

तासन [ सं० ] वि० तांबडा. न० तांबे हा 
धातु. 8 तास्रकर्णा स्त्री० दक्षिणदिशेचा पालक 
जो गज वामन त्याची पत्नी. तास्रचूड ए० १ 
कोंबडा. २ मोर. तास्रसार ए० रक्तचंदन . 
ताग्रधातु पु० गेरू; काव. ताम्रपट, 
तास्रयत्र, ताखद्यासन न० राजानें त्राह्मणा- 
दिकांस भूग्यादि दान केलें असतां त्या तंबं- 
घाचा लेख ज्या तांब्याच्या पत्र्यावर कोरून दिला 
जात अस्ते तो पत्ता. * ताम्रपट * ह्याचें “ ताम्रपट! 
हें मराठी रूप आहे. तास्रभश्स न० १ औषधा- 
साठी वैधलोक वनस्पति ६०. साधनानी तांबे ह्या 
घातूचें करतात तें भस्म. २ पुरणपोळी ( थट्टेने ). 

ताम्हन (-ण ) न० संध्येचे पाणी सांडावया- 
साठीं जें पसरट आणि उथळ पात्र घेतात तें. 
ताम्हणी स्त्री० लहान ताम्हण. 

तायतळें, तायटाळें,तायती मागें 'ताइतळें, 
: ताइती ? पहा. 

तार [ फा०] स््री० १ धातु, रेशीम, मेषा- 
दोंचे आंतडे, इ०्चा तंतु. २ कणीक, काकवी, 
इठ्जे चिकट पदार्थ त्यांचा तंतूच्या रूपाचा आकार. 
७ भांग, मध, अफू, इ०अमली पदा्थीच्या सेवनानें 


चकर लर नज चवळ 3 सिसा जप्त, पढ न्नंजाच्हि 

एकदम हातो आली असतां अंगांत येतें ती धुंदी 
-- ' आह. ल म * य 

क्र येतो तो उन्सत्तपणा 1० वेडे वेडे चाळ कर 


ग्याकडे होते.ती प्रद्रात्त, ८ कांही गोष्ट करण्या- 
कडे चित्ताची झालेली एकाय़ता. ६ काहा 
गहन विचारांत मनाची होते ती तही- 


नता( लागणें ), ७ संभाषणाचा ओघ; विचारांचा 
सुसंगतपणा, ८ कोणयाही क्रिये ची सततची परं- 


परा, . ९ तारायंत्राने पाठाविळली वातर्मा, 
६ एकाद्याची तार ओळखंण ( किं० 


जाणणे) तयाच्या मनाचा कल किं इच्छा ओळ 
खर्गे क० तकिणे *एुक्ताद्याची तार राखणें( किं० 
संभाळणें ) त्याचा मजी पाहून तदनुरूप वागणे, 
एकादयावर तारा तोडणे त्याच्यावर शिव्या- 
गाळींचा वर्षांव करणें. एकाद्याचा गळा तार 
असणे च्याचा आवाज स्वच्छ, खणबर्णात, आणि 
गोंड असगे. तारकस [ फा० तार -कर्पादन्‌ 
( ओढणें ) ] पु० धातूची तार काढणारा 
कारागार. तारकशी खी० ? तारकसाचा बंदर 
किं० कौशल्य. २ ( लाक्षागिक ) छळणूक, गांज- 
णूक (लावणें,मांडगे,करणें).एकाद्याला तारका 
घरणें त्याच्यावर करडा अमळ चालविणे; त्याच्या 
केडून क्र्पणें काम करून घेगें, तारकदशी वि 
ज्याच्याभावता तारेचे करि सुतळीचे जाळे घट 
विगलें आहे अत्तें (मांडे ? वारदान, बाहुली, इ०), 
तारक [ सं० ] वि० तारणारा; संकटांतून 
किं ० अडचणांतून सोडविणार, मारक म्ह० संक 
टात लोरणारा. 
तारकटणें [ म० तार अर्थ 
जड किं० सुस्त होणें ( डोळे, 
तारका [सं० ] ह्यी० १ 
२ नक्षत्र; तारा. २ उल्का. 
म्नास्य मुलगी. 
तारकाबारका, 


६] अ० !क्रे० 
शरीर ), 

डोळ्यांतील बाहुली, 
४ दाड,खोडकर , कें० 


>“*२७ 


: तारणें; रक्षिणे. 


कमान जेिना कनाल ळळ>>20>5222_. 77४॥:--->-->>>>- 


त्त 


>>> 


तारकेवारी, तारकीवारका स्थी० ? दुसऱ्याला 
दावून आणि दटावून र्‍्याच्याव्र अंम्रल चालविणे 
किं० गाजाविर्णे.२ दुसऱ्याशी उदामपणाची वतणूक, 

तारगेण न० २? लहान मुळांचा चरकड, हात- 
पाव आपरणे,इ० समुचयारने.२ कोणेकावर शिव्या- 
गाळांचा वर्षाव; चरफडाट.दोन्ही अथी क्रि०करणें, 
लावणे, मांडणे, ३ तांरांगण, 

तारटणं, तारटणें पुडे * तारवटणें ? पहा. 

तारण [| ख० ] न० £ तारण्याची क्रिया; 
२ अडचगांतून किं० संकटांतून 
सुक्त करगे. जो कोणी दुसऱ्याबद्दल जामीन राहतो 
तो ल्या दुसऱ्याचे नुकसान आपणाला भावूं नये 
म्हणून त्याच्याकडून आपल्या कवज्यांत घेतो तें 
व्य किंध्धेती तो कांहीं पदार्थ .४कजाऊ दिल्ल्या 
रकमेपेक्षा गहाण म्हणून ठेवून पेतलेल्या वस्तूच्या 
किंमर्तांचा जो आधिकपणा तो. 

तारणें [ खं तरओलांडणें ] स क्रि 
( कोगेक्राला ) संकटांतून किं० अडचर्गानून सोड- 
विणे; वचावणें. 

तारतखाना, तारद्खाना | फा० तहारत्‌ 
खानाहू ] पु०८ शोचकूप; शेत्तखाना. 

तारतम्य [ ख॑० ] न० १ एक पदाथ दुसऱ्या- 
पेक्षां किती अशाने खालच्या 1वि० वरच्या दर्जाचा 
आहे हें ठरविग; दोन वस्तूंताल उंचानचीपणा; 
फरक; तफावत, २ सारासार विचार, विवेकुद्धि. 
रे प्रसंगानुसार वर्तन करण्याची शाक्ते, & तार- 
तस्य़रभाव पु० तारतम्य, 

वारतळ्य़ा क्ली» अ० व० कंटाळ] येण्या- 
इतका वेळ वार पहात बसणें ( देणे , देत बसणें ). 

तारता [ स तारणें ] पु. तारणारा; संक- 
टांवून कें० अडचणांवून सोडविणारा .७ मारत्या 
पेक्षां तारता अधिक ( (के० श्रेष्ठ ) मारणा- 
याचे पेक्षां तारणाऱ्याचा दर्जा: ०यौग्यता अधिक 
असते. - 

'पारंतार [ स० तार आणि तार ] क्रि वि० 
सथ, पूगेषणे, अगद तंतोतंत ( भरणें, उत- 
रण, जमगें, मिळणे ) पडताळा येणें, इ० ), 

तारतोम, तारतम [ खै० तारतम्य | न? 
पाहुण्याचा आदरसत्कार क्रि० आदरा[तेथ्य; 
पाहूगचार ( करणें, पाहाणे १8 


तारदानी 


स्ट 


तारदानी [म० तार--फा० दान्‌ ] स्त्री० 
चाणा ३० च्या दांडीला तारा ओवून ध्यावया- 
साठी जा सच्छिद्र हर्स्तादंती 
असते ती. 
_ तारफेणी खी सरपीटाच्या तारा काहून त्यांचें 
जे पक्काच्न केलेल असते तें 

तारबळ, तारांबळ | खाला टीप पहा ]स््री० 
अनक कार्य एके समर्या करण्याचा प्रसंग आल्या- 
सुळ ।॥क० थोडक्या पैशांत मोठा प्रपंच चाल 
वण्वाचा जत्रावदारी अंगावर पडल्या कारणानें 
पाल हाते ती व्यय्नता किं० अस्वस्थता; त्रेधा 
पादल, २ पॅशाच्या टंचाइमुळें प्रपंचांत होते ती 

चण. टाप,-ल्नन, मुंज, इ० विधीमध्ये शुभ- 


सुहूत न च॒कावा म्हणून उपाध्ये फार जपत असतात, । 
आटोपण्यासाठो | 


पाड करत असतात. ह्या धार्शचा कळस ' तारावलं । 


आहण मंत्रतंत्रादि वेळच्यावेळी 


चद्ररंळं तदेव ? इ० शब्द म्हणतांना होतो. ह्या- 
वलन एकाधयाची “ तारांबळ उडगें? म्हणजे त्याची 
धांदल होणें असता अर्थ झाला. तारांवळ ह्याचें 
अपभ्रष्ट रूप * तारंवळ ? अस्ते आहे. 

तारली स्त्री० खाऱ्या पाण्यांतील एक पांढऱ्या 
वणांचा मासा. 


तारवट [ मठतारूं ] वि० तारवांत ।कें० गल- । 


वतांत वाहून आणलेला ( नारळ इ० व्यापारी 
माल ). ह्या अर्थांनें * तारवटशी ? असाही शब्द 
आहे. 

तारवट [ स० तार ] वि० अमंली पदाथांच्या 
सेवनामुळे धुंद झालेले ( डोळे ) किं० चांचरा 
झालेला ( सर ). 

तारवटणें [ म? तार ] अ० क्रि? अमली 
पदार्थांच्या सेवनानें ।॥० नेहेमीची झोपेची वेळ 
टळल्यामुळें किं० पित्तादिविकर्तामुळे सुरत किं० 
मंद हाणें, वि ता 

तारखा पु०खटारा गाडीची तत्रकडी लांबोड्या 
चौकटीच्या रूपाची असते. ह्या चौकर्टांची जीं दोन 
छांबरी ची म्ह०उभा लांकडें त्यांना'घोडेकें०'धोर्डा' 
किं०' घोडकां * म्हणतात .अश्शा प्रत्येक लांकडाला 
:£ घोडा ? किं ० ' घोडे ? किं० ' घोडकें ? म्हण- 
णात. चौकटीची आढवीं जीं कडेचीं जीं दोन 
जांकडें त्यांपैकी प्रत्येकाला ' करळी ? म्हणतात. 


८७१ 


। 


तारित 


| | व क व 
! करळ्यांना समांतर आणि घोड्यांशां काटकानांत 


। 


पट्टी मारलेला 


मधली जॉ दोन किं० तीन लांकडें त्यांवैका प्रत्ये- 
काला “ तारसा ! असें म्हणतात 

तारळ पु० खाऱ्या पाण्यांतील एक मत्स्य, वर 
: तारली * पहा, 

तारा [ स० तारा ] स्ी० पु० १ आकाशांत 
जे असंख्य वारके बारके तेजोगाल दिसतात ते 


! प्रत्येक. २ डोळ्यांतील बाहुली. ३ इृहस्पर्तांची 
: पत्नी. ४ वाले नामक वानराचा पत्नी. ५ आका- 


: शांत सरंदिशीं हकडून तिकडे सरकणारा तारा. 
! ह्या सरकण्पाला “ तारापात ? पु० कि० ' तारा 


तुटगें ? असें म्हणतात. ६ बाण, नळा, इ० 
आतिपबाजीच्या पदार्थांत गंधकाची गोळी, इ० 
घातले असतां नक्षव्ाकार जो अननिगोलक उडतो 
तो. ७ (लाक्षणिक) उत्कृष्ट कारकून किं ० कोणाही 
कारार्गार. ८ ( लाक्षाणिक ) सुंदर पुरुष, ९ नदा 
रकिं० खाडी यांतील पाणी ओसरल्यामुळें होतो 
तो पायमार्ग. स्थरी? जन्मनक्षत्रापासन इष्टकालांचे 


! दिननक्षत्र नवांनीं भागत बाकी उरते ती. & 


तारे तुटणे १ आक्राशांत तारे इकडून तिकडे 
सरोदिशीं सरकणे, २ ( लाक्षणिक ) उत्कृष्ट सुरांत 
गाणें ( स्तुतींत ); गरभगायन करणें ( निंदेंत ) 
२ मूर्खासारखें बोलणें.ताराधिप पु०चंद्र.तारासृग 
पु०मृगनक्षत्र.ताराबळ (-ळ)न ०यरहनक्षत्रादिकांचें 
विवाक्षित कायीला्‌ आनुकुल्य. तारामंडळ न० 
नक्षत्रमंडल. तारामत्रक न०सददज किं० आकस्मिक 
प्रेम. तारांगण न०१आकाश; गगन. रवेधशाला .३ 
सन्यांतींल शिपायी इ० ची पांगापांग किं० विस्क- 
ळितपणा किं० दाणादाण. ह्या अथो 'तारातीर? 
स्त्री० असाही शब्द आहे, ( उडणें, होणें), ४ 
घराच्या वरच्या मजल्याच्या खिडकीच्या पुढे 
आलेला सज्जा. ५ सावकारांचे तगादे एकसारखे 
येत असल्याकारणानें किं० अनेक जोखमीची कामें 
कदम करण्याचा प्रसंग आल्यामुळें कि० पैशाच्या 
अडचणीमुळे होते ती त्रेवा. ह्या अर्थी 
: तारातीर ? छ्री० असाही शब्द आहे. ६ हरव- 
लेल्या किं० वाट चुकलेल्या मुलाची होते ती 
घाबरगुंडी , 
तारित [ सं० ] वि० १ संकटांतून पार पाड- 

लेला, २ नर्दापार नेलेला, 


तारीख 


८७२ 


ताल 


क॑... काका डड 


तारीख [ अ० तारीगू ] स्त्री ० इंग्रजी आणि ' वारें त्याला चढलळें आहे 


सुसल्मानां महिन्यांतील जे दिवस ते प्रत्येक; ३० 
आज आक्टोबर महिन्याची वासावी तारीख आहे. 
&तारीखवार क्रि वि० तारखांच्या क्रमानें. 
तारीबदान न० एकापुढें एक अश्या तारखांचे 
पत्ते ज्यांत भरले आहेत अशी पेटी इ०, 

तारीफ [अ० तअरराफ] स्त्री ० स्तुति; प्रदला . 
&तारीफदार वि स्तुतीला पात्र; प्रशंसनयि. 

तारुण्य [ सं० ] न० तरुणपणा; ऐन उमे- 
दीचे वय; जवानी. _ 

ता& [ सं त तरणें ] न० नोका; गल्वत; 
जहाज. & तार तराडें न० गलवतविल्बत ; 
समुद्रावरून माणसें, माल, ह्यांची ने आण कर- 
ण्याचें कोणतेंहा साधन. ९७ भटाला तारू आणि 
गाबत्याला गुरू भलत्याच माणसाने भलताच 
थंदा करणें हा मूर्खपणा आहे किं० केल्यास नुक- 


( किं० आलं आहे). ४ 


! अमली पदार्थांच्या सेवनानें अगांत आलेली उमेद, 


सान होतें. गावती ह्म मासे धरण्याचा धंदा कर- 
णारा. ग्राबत्यास गुरू आणि गुराख्याला तारू 


ही ह्याच अर्थाची म्हण आहे. मागें “ गावती ! पहा 
तारवांत बेडा पु० फार मोठा प्रमाणांत कोणी 
चालविलेल्या व्यापारादिकांत दुसऱ्या कोणाचा जो 
अत्यत्स प्रमाणांत नफ्याचा किं ०नुकसानीचा भाग 
अततो तो. बेडा म्ह॒०्झाडावर पक्क झाल्यावर उत- 
रलेल्या पोफळाची सुपारी. पूर्ण भरलेल्या गलव- 


ताच्या भरत[डांत एक बेडा: किं० सुपारी हे. 


अलल्प प्रमाण होय. 
तारें [ म« तारा ] न० १ हुशार आणि 
तछल मूळ [किं० माणूस, < ( विपररात लक्षणेनें ) 
म्हातारपणा मुळें ज्याच्या वुद्धीला चळ भरला आहे 
असा मनुष्य कि० अत्ता चळ, २ ( विर्परात ल्क्ष- 
णेनें ) मूर्ख माणूस; वेडपा. ४ गल्वताला ज्याच्या 
पासून धोका पोंचण्याचा संभव आहे अत्ता वारा; 
वादळी किं० जोळी हवा.&आधींच तार आणि 
त्यांत शिरले वारें जो मूळचाच द्वाड त्याला उत्ते- 
जक परिस्थिते मेळाल्यास तो परमावधीचा द्वाड- 
पणा करणारच. तारेंवारें न० ९ (गवताला अनु- 
कळ ऑकिं० प्रतिकुल ह्या दृष्टीने,वारा किं० वाऱ्याचा 
प्रवाह. २ छाकरेंगेरीचे चाळे; नखरे ; उ० तारेंवारें 
दोन सचि . ३ गर्व; ताठा; मगर्र्री; उ० नोक- 
० सपत्तीच किं० अधिकाराचे ) तारे- 


अवसान, किं० हिंमत. रि 
तारोतार ।क्रे2 वि० ? कांठोकांठ (भरणे). 
२ खंड न पडतां; न खळतां; उ० त्याने तारोतार 
दोन महिने खेपा घातल्या . ह 
तारोळा पु० १ चाळं असलेल्या कार्यात येती 
तो अडथळा, होतो तो खोळंबा, कि० पडतो ती. 
खंड. २ धोंटाळ्याची स्थिति; अव्यवस्था; गोंधळ. 
२ जरूर त्या पदार्थांच्या कमत!इंमुळे होते ती 
अडचण. ४ दुदशा; कष्टमय स्थिति. 
तार्किक [ से० ] पु० १ नैयायिक. २ तत्त्व- 
वेत्ता. वि० त्कार्ने जाणळेला किं० ठरविलेला. 
तार्किक्य,तारकिक [से० तार्किक] न० १ तक 
करण्यांत पटाईतपणा. २ वुद्दिमत्ता, ३ धूर्तपणा , 
ताऱ्या [ म० तारणें ] पु०्होडीनं किं८ गल- 
वतानें वाहून नेणारा . 
तार्‍्या [म० तार ] वि १ अमलो पदा- 
थांच्या सेवनाचें व्यसन असलेला, २ भरकट्या 
ताल [ हिं ताळऱ्तळें ] न० ९ तळे. २ 
सांडलेल्या रक्ताचें, दुवाचें, [कि तेलाचे थारळें. 
ताल [ सं० ] पु० ९ गायनांतील जे परि- 
च्छेर ते प्रत्येक,-ज्याचा अभिग्यजक तळहात ३० 
चा ध्वनि असतो ( क्नि० धरणे ). २ गायनो- 
पयोगी बाले धातूचें वाद्यविज्ञेष, ३ हातावर हात 
कि० दंडावर हात मारण्याची क्रिया. ४ घराचा 
मजला, ५ ताडाचें झाड, & तालांक पु० ६ 
वलराम़. २ करवत, ३ सर्व सुचिन्हांनीं युक्त अतत) 
मनु. ताळवंत, तालव़तक न० पॅखा. 
ताळ ताल क्रे८ वि १ उंच उंच; टॅब्रेखंबे 
( वाता झोंकणें ). २ बढाईखोरपणें बोलणें; 
मूरवंपणाच्या वल्गना करणें.३असंवद्धपणें (बोलगें)- 
ताळ ताळ उडणें ( कि० बोलणें ) १ अत॑- 
वद्धपणें ब्रालत सुटणे; विषयाला सांडून 
बोलणें ), २ टाळाटाळीची उत्तरे देणे 
तांलतोड्या वि० वढाइ्खोर; लंब्य़ा लेँग्या 
वाता झोंकगारा. तालबद्ध वि० तालाला अनुतत- 
रून असलेल [किं० ताल चुकू न देणारे गाण, 
ख्याल, पद, इ०, ताळतंत्र “ ताळतंत्र ? पहा. 
ताल्झुड, ताळसूद वि. यथाशासत्र ताल 


ताल 


चा ज्याचं असं ( गाण ). तालसुरा क्र 
० शास्त्रयुद्ध रोतीनं ( गाणे ३ )., ताल 
तोडणे मूर्खासारखे वरळत सुटणे; अद्वातद्वा भाषण 
करणें 

ी- ताल स्त्री० १ नद्यादिकांचा बांधून काढलेला 
पक्का. २ शेतांतील क्रि रख्यावरील पार्णी वाहून 
जाण्यासाठी जो लांबट आगे तिरकस वांध केलेला 
असता तो 


ताळवर, तालवार [ फा० ताल आवर ऱ< 


सुदैवी ,संपन्न] पु० अ० व० संमानपूर्वक कोणेकाला 


वागविणें कि त्याची यथोचित तैनात संभाळणे 
( करणें, ठेवगें, राखगें ). & एकाद्याचें ताल- 


वार करणें ( किं० राखणें करिं ठेवणें ) त्याचा 
यथोचित मान राखणें; त्याला ्रैमानपूर्वक 
वागविणें 

तालव्य [ सं० ] वि० ताल्स्थार्नां किं«्ताल- 
स्थानापासून उत्पन्न होणारा ( वर्ण किं० उ्चार); 
उ०इ,३, च,छ, ज, झ,ज, आणि शा, हे तालव्य 
वर्ण होत. चमचा, जो, झाड, ह्यांतील च, ज, 
आणणि झ, हौं अक्षरें दंतताल्व्य हात 

ताला, टाळा [ सं० तालऱ्यकुळूप] पु० कुळूप 

तालामाला पु० अनरूपता; सन्रेद्धषपणा; योग्य 
जुळणी किं० सांगड; मेळ; साय; ( पाहाणे 
जाणणें, समजणें, येणें ) 

ताली [ सं० तालीन्चावी, लाळ ] स्त्री १ 
कुलूप लावावयाची क्रेंे उघडावयाची किलो. २ 
कोणत्याही यंत्राची किली. 

तालीक (-ख ) [ अ० तअलांक ] स्ती ० 
सरकारी कागदाची नक्कल किं० प्रत ( काढणें, 
उतरणें, घेणें, करणें ) 

तालीम [ अ० तअलीम्‌ ] स्त्रा० श्युर्पासून 
किं०्वस्तादापासून घेतलेले शिक्षण (गायन , वारन 
नर्तन, व्यायामाची कामे, ६० मध्यें ) क्रि० देणे, 
घेणें. २ घोड्याला चाली शिकविणे, पापटाला 
बोलावयाला शिकविणे ( देणें ). २ तालीमखाना 
& तालामखाना पु० कुस्ती, मछषांतावरच्या 
उड्या, जोर, जोडी, बैठका, इ० जे शरीर 
मजवूत करण्याचे व्यवसाय त्यांच्या तोया'च गह 

तालीमखाना पु० १ एक औषधी वनस्पात 
२ तिचें बीज. 


८७२३ 


ताव 


तालोवंत, तालीवार [ अ० तालअ; सं ० 
वत्‌; म० वंत; फा० वर ] 'वि० ९ सुदैवी. २ 
संपन्न; वेभवशाली 

तालीसपत्न न० एक ओषधी पदार्थ, 

तालु, ताळू [ सं० ] न० मुखांत वरच्या 
भांगों जो अवयव असतो जेथें जिव्हा संयुक्त होऊन 
तालव्य वर्ण उत्पन्न होतात तो. स्थरी० १ टाळू; 
ताळडू. २ मुखांतील घुमटाकार भाग. २ डोक्याचा 
कपाळालगतचा भाग. ४ ह्या जागेवर मुलांच्या 
केशांचा राखतात तो झुक्‍्का किं त झुल्प. 
ताळू भरणें ल्हान मुलाच्या डोक्यावर तेल 
जिराविणे 

तालुका (-खा ) [ अ० तअलुकाह ] पु० 
एका मोठया शहराभोंवतालची ल्हान माठा 
गांवें ह्यांचा राजर्काय व्यहारा्थ॑ जो गट कलला 
असतो तो. २ ( इहलां ) जिल्ह्याचं विभाग प्रक 
उ० पुणें जिल्ह्यांत नऊ तालुके आणि दान पेट 
आहेत 

ताले [अ० तालअ ] पु अ० व० ९ 
वैभव , समृद्धि, संपत्ति, इ०च्या उपभोगाचे प्रकार; 
थाटमाट; डोल. २ नशीब, देव, [के० प्रारब्ध 
यांचे खेळ किं० चमत्कार; उ० संपत्ति मिळणें हे 
देवाचे ( किं० नर्शीवाचे [क० प्रारव्याच ) ताले 
आहेत; उ० असे त्याच्या दैवाचे ताळे काँ 
कुत्र्यांवर नोबत्त चाले ( म्ह० त्याचा उत्कपे परमा- 
वर्धाक्त पोचला आहे ). & तालवंत, तालवार 
वि० वैभवशाली; श्रीमंत .तालेवारी स्त्री श्रीमंती 
उत्कपं 

ताव [ खॅ० ताप ] पु० १ सुवणादे धातु 
आस्निसंयोगानें लाल करण्याची क्रिया. २ अशा 
प्रकारच्या असिसंयोगानें तार्पीवलेळे सुवणदे 
घातु निवल्यावर त्यांचा जो वर्ण दिसतो तो. ३ 
सत्रंध कागद ( लिहावयाच्या उपयांगाचा ). ४ 
काचेचे तावदान. & काणेकाला ताव दुणे 
त्यांला रागें भरून किं० त्याचे दाष दालवून 
त्याला नरम करणें. एकाद्या- खाद्यावर ताव 
देणे(किं०्मारणें)तें यथेच्छ खाण; ते आकठ खाणें 
व्यापारांत ताव देणें ( किं० मारणे ) खूप नफा 
मिळविणे. कांहों काम करण्याला ताव येण त 


ताव 


करण्याची उत्सुकता होणें; तें करण्याची सुर- 
सरी येणें, 

ताव [ सं० ताप ] स्त्री पजन्य काळांत पडतें 
तें मंद ऊन्ह, र 

तावढणें अ० क्रि० कष्टाचे काम एकसारखे 
करीत राहाणें ( आपल्या खुर्पांनें किं० दुसऱ्याच्या 
शख्तीने), स? क्रि० कोणेकाला कष्टाच्या कामांत 
फार वेळ युंतवरून ठेवणे, 

तावढ स्वी ० अर्धानता , पक्कड; कवजा टीप ,-- 
हा शब्द कक्त पुढील प्रयोगांत येतो.कोणी मनुष्य 
कोणेकाच्य़ा तावडोत येणें ( किं० सापडणे.) 
तो त्याच्या आटोक््यांत येणें; तो त्याची आज्ञा 
निमूटपर्णे ऐकेल अश्या पेचांत अडकणे, तावडीतून 
क्रि० वि० कचाट्यांतून ( सुटणें, निसटणे ), 

तावण [ स० ताव ] स्त्री० फार वेळ किं 
उकळ मजल धावण्यानें होतात ते कष्ट (' पडणे, 
देणें); उ० आज ह्या घोड्याला दहा मैलांची 
तावण पडली ( किं० मो दिली ), 

तावण [ फातावान्‌ ]खी० ब्रेकायदा केलेलं 
कोणेकाचें नुकसान, करिं८ कोणेकाला अन्यायाने 
भरावयाला लावलेला दंड ( वसणें ; भरणें ), 

तावणें [ मन्त पूऱ्च्तापा्वणें ] स० क्रि > 
छाल होईपर्यत सुमणींदे धातु, मडकें , वोट, इ० 
तापविणे. २ दूध, पाणी, इ तापविंगे किं०त्यांना 
आंच देणें, ञ० क्रि लाल होईपर्यंत तापणे, 


भा० क० क्रि० उष्मा होत असंग; उठ 
आज किती तावत आहे हो! & तादणें 
खुळाखणे  तान्याचा कत ठरवावयाचा 


असतां तें लाल तापवून त्या 
( तावगें ) आगि तें आंत कोश 
हॅ त्या सोन्याच्या तुकड्याला 
तात ( सुलाखणें ); ह्या 
लावणें ह्या कृतीला 


चा वणे पाइतात 
च्या कसाचे आहे 
खळगा पाडून पाहू- 
दोन कसोट्या सोन्याला 
ल तावगें आणि सुलाखे /असें 
म्हणतात. तावलेला सुलाखलेला वि ० पूर्णपणें 
पारखलेला; भातेशय तीत्र कसोटीला उतरलेला. 
साळून सळाखून घेणें पूर्णपणे तपासून वेगें, 
- हल खा न १ तापत किं ०तळमत असणें ; 
» रागावणं 5 उ््तूं उर्गाचच्या 


८७ 


तास 


उर्गाच माझ्यावर कां तावतोस ? 
तावत्‌ [ सं० ] वि० १ तितक्रे. २ तेवढे, 
शा० यो० अ० तोंपर्यंत. तावत्‌ ? हा दाब्द 
मराठोत पुढील समासांत मात्र येतो. तावतुकाल 
तावत्कालपर्येत, तावत्पर्यरेत क्रि? वि० तोपर्यंत; 
व्या लमयाप्यंत. तावन्मात्र वि? अगद्रो _ तित- 
केंच; जितके पाहिजे आहे तितकेंच;जितके जरूर 
तितकेच; उ० हलो आमच्या घरांत म्हणण्या- 
सारखे दूभतें नाहो, तावन्मात्र आहे. 
तावता क्रि2 वि० तरी देर्खाल. | 
तावदान [ फा० तावदाने 1 नेल कची 
तक्ता , पत्रा, किं० तकट,-खिडक्या, दार, कपाटे ” 
इना बसविण्याच्या उपयागासाठा.२अ्या काचा 
वसाविळेला खिडकी कि दार. १ 
तावनदस्त [ फा० तावान द्स्त्‌ ]प नगा 
वाटतें वेळां वाटणार्‍याने कांहो चुका ;केली सिकल 
ल्यास त्याच्यापाखून जा युन्हेगारांचा पाने धेता? 
तीं समसुचयाने. 
तावाण स्त्री? वर ' तावण ' पहा. वी 
ताया [ अ० तासाहू ] पु० एक चमव 
विष. & तादोकरी पु० ताशा वाजविणारा. 
ताशील, ताशीलदार मागे “ तहशील, ' तरट” 
शाल्दार ? पहा. व 
ताशेरा, ताखेरा, ताशिरा | म? गागा 
अ० तासाह ] पु० £ताशांवरची झोड; ताझ्ा र 
एका वेळेची वादनाची क्रिया (झाडणे दाडण)- ग 
वाकस ह्या नांवाच्या हत्याराने लांकूड तास न 
कंठ लाकड तासून काढलेल्या क्ा-. 
समुश्चयाने. ३ ( लाक्षणिक ) वेदुकांची एक य 
( झाडणे, झडणें ). ४ ( लाक्षणिक ) ककी 
शिंब्यांचा वर्षाव; कोणेकाची खरडपट्टी (० 
ताशेरा झाडणें ), म 
तास [ अ० ] पु० आडीच घटकांचा 10. 
साठ मिनिटांचा कालावावि, २ कासे ह्या वाद 
वाद्याविशेप,-जें तास भरला म्हणजे वाजविले जर्त * 
२७ लासजी पु० तास वाजविणारा श्त्म, न्य 
तास [ म० तासणें ] पु० १ वाकतांनें जा 
दुसऱ्या कांही हत्यारांनें लांकूड इ० तासण्य 


तास 


८७५ ातकट 


क्रिया किं तासून काढळेला भाग. 
तोडून काढलेहा भाग. 

ताल [ म० तासगें ] न? ९ नांगराने शेतांत 
पाडलड़ा चर, २ उन्दाळ्य़ांत नर्दीचें किं०ओव्याचे 
पाणी आटून जे अनेक वारके वारके प्रवाह होतात 
ते पत्येक.रेनदी, ओढा, इ०च्या दोन कांठांच्या 
आतले प्रदेश. म्ह०पात्र ४शेत नांगरण्यार्चा क्रिया; 
उ० राजापुर प्रांतां सात तासे घालावा तेंव्हा ऊस 
परावा .&ताशी ळागणें£्योग्य मार्गमार्गात असणें 
योग्य तरणी अनसरली जात असणें, २ कोगऱ्याही 
कामा बरच प्रगात झालेली असणें; उ० आमच्या 
गावदाला घरा मास्तर ठेविल्यापासून त्याचे 
अभ्यास ताशी लागलें, 

तास [ सखं० चाप ] पु० एक पक्षावशेष. 

तासणी[भ०तासगें]स्थ्री० तातण्याची क्रिया . 
२ सुताराचे लाकूड द्‌ 


२ खडकाचा 


[सण्याचें एक आउत. ६ 
कोणेकाचों काढलेली भोसडपट्टी विः० खरडपट्टी 

तासणें [ सं० तक्षूऱ्न्तासणें,कापणें ]स०क्रे० 
हत्याराने पदाथीच नकोत ते भाग छेदून काढणं 
हत्याराने पदार्थाला आकारावश्षेप आणणें. २कांहीं 
काम कसे वसे करून सैयावणें. ३ न्हाव्याने हजा- 
मत करणं, ४ कोणेकाची खरडपट्टी काढणें. ५ 
भाज्यांकाला भाजकांकानें भागन वाकी काढणें. 
€$ तासून निजणें, तासून बसणें विनवोर 
मनानें स्वस्थ निजणें किं० वसणें. 

तासीर, तार्शार [ अ० ताषीरऱ्न्परिणाम ] 
स्त्री १ स्वभाव; मताची व्रात्ते; उ० त्याची 
तासीर किती कठिण हो!२ कांदीं काम करण्याची 
कोणेकाची रोति क्रिंठ सरणी, २ बंदुर्कांची एक 
फेरं ( झाडगें, झडगें ). ४ कोणेकाची काढलेली 
भोसडपट्टी; ताशेरा ( झाडणे रडणे ) 

ताखींव, तांशाव | तालणे ] वि० तासून 

तासोपंत [ म० तालणे ] पु० 
झालें आहे अशी विधवा. | 

ताहां, ताहान, ताहांहय़ात इ० ' तहा, ? 
:£ तहान, ! * तहांहयात, ? ३० पहा 

तांहा पु० मुलाचें रडणे. याचा उपयॉ[ग फक्त 
पुढीलप्रमाणें होतो. हें मूल ताही भरळ आहे 
म्ह० रडत सुटले आहे. 


जिचें वपन 


1.5 


॥५८ 


ताळ [ म० ताल ] पु० १ गायनांत्ताल काल- 
परिच्छेद ( धरणें ). २ हातावर हात कं ०्दंडावर 
हात ठोकणे. ३ एक प्रकारचें वा्य,-जे काठीने 
वाजवावयाचें अंसतें. ४ घराचा मजला. ५ आंक- 


| ड्यांचा, हिशवबाचा, के० हकांकतीचा मेळ कि० 


मिळतेपणा किं० एक्तवातर्यता[. ८ भाषणाचा सुसं- 
बद्धपणा. ६ वर्तनाच्या सरणींची एकख्पता. ७ 
शिष्टाचाराला अनुसरून अशी वतंनार्चा किं० 
भाषणाची सरणी. & सातव्या ताळीं बसणें 
घराच्या अगदीं वरच्या मजल्यावर वसणें,-प्रत्यक्ष 
कोंलांच्या छ्परावालॉ. ताळतंत्र पु०, ताळतंत , 
ताळातंत्र न० लोकव्यवहाराल!. धरून जी वर्त- 
नाची किं० भाषणाची रीत्ति ती; उ० तूं ताळ- 
तंत्र धरून बोळ; उ० तो ताळतेत्र सोडन बोलंतो 
किं० वागतो. 

ताळा [ म० ताळ ] पु० १ दोघांचे हिशेब, 
दोघांनी सांगितलेल्या हकोगती , यांचा जुळतेपणा 
किं० एकवाक्यता ( घेणें, पाहाणे, पडगें,मिळणें) , 
२ पूर्वी केलेल्या भाकिताचा प्रत्यय येणें; तें पूवीं 
केलेळ भाकीत नंतर घडून आलेल्या गोष्टीनंतर 
ठरणे (येणें, मिळणे ).8ताळा पाहाणे वस्तूचा , 
हकीगती चा , क्रिं हिशेवाचा खरेपणा अजमावणे, 
ताळ्य़ावर ( किं० ताळ्यास) येणें पूर्वीची गेर- 
शिस्त वर्तनाची रीति सोडून योग्य सरर्णानें वाग 
लागणें. ताळा तोळा पु० जुळतेपणा; मिळण; 
सुसंत्रद्धपणा. ताळेबंद पु० खतावणी , रोजकीर्द, 
इ० वरून कांहीं मुदर्ताच्या जमांचा आणि 
खर्चांचा तयार केलेला खरडा. 

ति [ सं० त्रे] वि० तीन. हा शब्द समा- 
सांत पूर्वमदी मात्र येतो; उ०तिमजली घर,तिकोन., 
“ ति ? पूंवेपदीं येऊन जे शब्द होतात ते खालीं 
यथास्थानीं पहा. 

तिकटी [ सं० त्रिःकाष्ठ ] स्री० लाकडाची 
तिवई किं० तिपायी 

तिकटें [ खे त्रिसनकाष्ठ ] न० १ लाकडांचा 
त्रिकोण, २ पळस, वेल, इ० झांडांचें त्रिदलात्मक 
पान,-म्हणजे एका देठासत आलेला तान पाने 
ससुच्चयानें; त्रिदळ, ३ तीन पानें चोयोने टाचून 
केलेली पत्रावळ; ठिकोळें. ४ एक शेतकामाचें 
आउत; तिफण, ५ तीन कांत्रस्यांपैका दोन दोन 


तिकडे 
कामठ्यांची दान दोन टोके एकत्र बांधून 
करतात तो. त्रिक्कोण,-प्रेतदहनाथं 


८७९ 


' णारे. ४ अणकोचीदार, ५ फार घार आहे ज्याला 


घरून | अ 


मद्यानांत नेतात त्या अम्नर्चिं मडके ठेवण्यासाठी 


किं विदिरींतून कांद्दी भांडे इ० वर 
घेण्यासाठी. 

तिकडे [म० तो, ता, तें -कड ] क्रि० 
वि० त्या वाजूस; त्या दिशेप्त. & तिकडचा 
(-ला ) वि० त्या वाजूचा. तिकडून क्रि 
वि त्या दिशेकडून. टीप,-।“ तिकडे ? हा शाब्द 
क्रि2 वि> असून जनानी भाषेंत त्याचा अर्थ 
६ माझे यजमान? ? : माझ्या यजमानांनी? “माझ्या 
यजमानांकडून ? * माझ्या यजमानांना ? अला 
होतो; उ० तिकडे आल्यावर म्ह० माझे पातिराज 
आल्यावर; हॅ लुगडे तिकडे दाखवा म्ह० माझ्या 
पतिराजांना दाखवा; तिकडची परवानगी म्ह० 
माझ्या पतीची , इ०. 


तिकतिकणें अ० क्रि तकतकणें; लकल्कणें; | 


चकचकणें. 

तिकळा, तिकळी, तिकळें पुढें तिघुळा ? 
४० पदा, 

तिकांडें न०, तिकांडया पु० व्रापी 
ज्योतिषी ज्याला ओरायन ( 01 ) म्हणतात 
आणि कै. दामोदर गणेश केळकर यांच्या 'आका 
शाचे देखावे? ह्या.पुस्तकांत ज्याला ' भरत? असें नांव 
दिले आहे त्या तारकापुजांतील ध, ड, आगे च ह्या 
तीन ताऱ्यांची पंक्ति. ह्या पंक्तीला आपण 'शंक- 
राचा वाण? म्हणतों. 

तिकोनी [ सं० त्रिकोण ] वि० तीन कान 
क्रे० कोपरे आहेत ज्याला अस्ता 

तेक्कल स्त्री गंजिकाची तीन पानें अन- 
क्रमाने लागळला जा. एका खेळाडूकडे आली 
आहेत तां समुच्चयानें 

तक्का पु० तान चिन्श॑ आहेत ज्यावर असें 
गंजिफेचें पान 

तिक्त [ ख० ] वि० १ कटू. २ सुवासिक 


ह कराईत. न० पेत्त. & तिक्तफळ निवळी 

वा स्रा० मोहोरी. तिक्त 

वड तंडुला स्त्री० 
तिखट [ सं० तिक्त ] 


व० १ शंरचा 
रुचीचा. २ तोत्र तौद्षग १ भंरचीच्या 


झांबरे, २३ आग कर- 


शोंदन | 
>) 


स्वस्व व्यापार करण्यांत 
तळख असें इंद्रिय ,-वुद्धि, कान, डोळा, १०. न० 
१ मिरच्या कुटून करतात त चण, २ मिरच्या, 
कोथिंत्रीर, ३०, द्रव्ये कुटून करतात ते तोडा” 
लावणें, & तिखट तिखट जाळ ( किं? आग) 
अत्यन्त तिखट. खाद्य पदा्थोत तिखटमाठ 
घालणे त्यांत तिखट, माठ, ४० रुचि आणगा्‌रा! 
दरव्ये घालणें. तिखटमीठ लावून कांहीं गाष्ट 
(1० हकीगत ) सांगणें ती मनोरंजक व्हावी 
म्हणून किं लोकांना ती महत्त्वाची वाटाव 
म्हणून पदरचा मजकूर घालून सांगणें; ती आति 
दायोक्तने सांगणें; ती फुगवून सांगणें, पुढे 
तिखट आणणि मागें पोचट अगोदर डारपणाच्या 


( हृत्यार ) 


। वढाया मारणें आगि प्रत्यक्ष लढाई जुपली म्हणज 


माघार खाणें अशा वृत्तींचा माणूस म्हणजे भितरा; 
गेहेशर. कांनामागून आलें शिगट त 
झाळं अति तिखट युडब्याणवढ्या टारगट 
पोराने वयोवृद्ध माणसाला बोध करू जाण 
ह्या वात्ररपणाची निदा ह्या वाक्याने केली जात. 


, टीप,-वासहू जन्मतांच त्याला कान असतात 


आणणि दिगें मागन येतात आणि शिंग ढुसाणा द्ण्या 
कडे योजली जातात. ह्या निसर्गाच्या नियमाव€ून 
हा वाक्प्रचार उत्यन्न झाला आहे. तिखटाई खॉ 
१ तिखटपणा , झोंबरेपणा . २ उद्रपणा; प्रखरपणा, 
तिखटा मिठाभात पु० आधल्या वसाचा 
भात [तखटमीठ घालन पुन्हां शिजाविळला 

तिखटावणें, तिखावणें [ म० त 
आ० क्रि तिखट किं० उष्ण पदार्थ तोंडांत 
णासाठी घातल्यामुळे जीम आणि गाल व्या 
होणें ० त्यांची आग होणें 

तिखणी [ म० ति।-खण ] वि० तीन बच 
जावत्याचें ( घर ). स्त्री 2 तीन खण 
राची खोली, २ ग्रृह्याचे तान खण समुः्चयांन 

तिखरणें, तिखारणें [ ले? तीक्ष्ण ] क 
क्रि? तरवार, सुरी, चाकू, इ० दगड, ल 
६० वर घासून तीक्ष्ण करणें किं० त्यांना 
णें [किं० लावणें 


तिखळा, तिखळी, तिखळें पुढें | तिखुळा 
पद्दा , 


ह्लट ! 


क 


[तेखार 


तिखार वि० तिखट झोंबगारा:आग करणारा 

तखार, तिखं न. पोलाद 

[तखा[वणे अ० क्र० मागे * तिखटावणें ? 
पहा. 

तिखुळा, तिखळा पु तीन मुलोंच्या पाठी 
वर झालेडा मुठा तिखुळा, तिखळा स्था० 


८७७ 


तिटके 


माणसें; तीन पुरुष, तिघी स्त्री तीन लिया. 
> । (आ... ह ४. 

वि० तीन ( पुरुष ). तिघी वि० तीन (लिया). 
६ तिवे ? ह्या विशेषगापुढें ' जण! हा शाब्द 


. घाळून तीन पुरुष असा अर्थ होता, आणि 


: जगी ? हा शब्द घालून तीन श्रिया असा अर्थ 


: होतो. 


तीन सुलग्यांच्या पार्ठांवर झालेली मुलगी. तिखुळें, 


कन्नन न० तोन मुलग्यांच्या पाठीवर झालेला 
। कि० तीत मुलांच्या पाठावर झालेला 
सुलगा, 

तिख्लं न० १ पोलाद. २ ( लाक्षणिक ) गर्व, 
ताठा, मगख्री, & त्याचे अंगीं तीन मण 
तष जळते आहे तो भारी मगरूर, हट्टी , किं० 
गावष्ट आहे 

तिंग वि तीन ( गांवढळ उपयोग ) 

तिंगष्त [ म० ति (तीन ) -फा० युजप- 
त्ताहू ( गेळेडा ) ] न० गेल्याच्या मागले वर्ष. वि० 
तीन माणे गंजिझा खेळत असतां तिघांचहा काहा 
हुकूम उतरले अशा त्थितीस आलेला (डाव ) 
€$ तिगस्तां क्रि? वि> गेल्या वषाच्या मागल्या 
वषी; उ० आपण १९२८ सालीं बोलत असतां 
* तिगस्तां ! म्हणजे १८२६ ह्या सालीं 

तिघई वि० तीन आहेत गस्तें ज्यास अत 
( घर ); जाबत्याला समांतर अशा तांन आहेत 
पुडका ज्पाला अर्स ( घर ) 

तिघड [ स० तीन -घड ] पु० एका देठाला 
लागळेलीं तीन फळें समच्यानें; देठाला चिकट- 
लेल्या तीन फळांचा धड 

तिघड [म० ति ( तीन ) घडा (घट ) ] 
वि० जिला क्रमानें तीन लोटे बांधून मध्ये एक 
खापेकडांची जुळी वगळळेली. असते अशा! 
( पाण्याच्या रहाटाचा माळ ); उ० तूं [तवड 
माळ बांध. क्रि० वि० वराल्प्रमाणें लोटे बांधून 
( माळ करणें ); उ० तिघड लोट वाध 

तिघड [म० ति (तीन )नचडा ] वि० 
एकावर एक तीन पदर ज्यांच आले आहेत आल्षा 
९६ कागद, वक्ष, ३० ). 

तिघस्त न० गंजिफांच्या 
पारिभाषिक शब्द. 

तिघे [्‌ म? तोन ) पु? अ० व० तीन 


खेळांतील एक 


तिजवर [ म० तिमा--वर ] पु० तिसरें लग्न 
करावयाला निघालेला पुरुष. विजवर म्ह० दुसरें 
लयन करावयाला निघालेला पुरुष, 

तिजा [ म० तीज; सं० तृतीय ] वि० 
तिसरा 

तिजञा पु० डोले म्ह० तावूत पाण्यांत घुड- 
विल्यावर तिसऱ्या दिवशीं मुसलमान लोक कर- 
तात ती मेजवानी. 

तिजाई [ म० तीज ] स्त्री तिसरा भाग 
किं० अंश. 

तिजाईत [ म० तीज ] वि० तीन वेळां 
व्यालेली ( गाय, म्हैस, इ० ) 

तिजांतरा, तिजांत्रा, तिजारा [म० तीन 
--अंतर ] वि० दोन दिवस मध्यें जाऊन यतो 
तो ( ज्वर ). 

तिजारें [म तीज ] न० दर तिसऱ्या 
दिवशीं येणारें ( हिंव ) 

तिजोर [ म० तीन--फा० जोर ] पु०एका 
पगावर तीन मोहोरीं इ० चा जोर (वुडिबळांच्या 
खेळांत ). वि० कांहीं एका कायाविषया 1तेहेरा 
( साधन ). 

तिटकन ( -ण ) न०, तिटकारा पु० तिर- 
स्कार; तौत्न नापसंती किं० अप्रीते. 

तिटकरणी, तिटक!रणी स्त्री पदाथ किं० 
माणूस ह्यांना दाखविलेली किं० ह्यांच्या संबंधाची 
अप्रीते किं० नापसंती किं० वीट 

तिटक (- का-) रणे स० क्रॅ० तरस्कारण 
पदार्थ किं० माणूस यांना नापसंतीच्या भावनेने 
पाहाणें: नापसंत समजणे 

तिटकारी वि० खंत धेणार (मन );, चालू 
दळे ( मन, जेव्हा ); चाखदइळा (जांभ, ताड 

तेटक ल० एक लहान आकाराचा पाप्न- 


वेशपष, 


तिटवी, टिटवी स्त्री एक पक्षिविश्षेप, मागे 
: टिटवी ? पहा. 
तिटाळी [ म० तीन--टाळा ] वि तीन 
मजल्याचें ( घर ), स्त्रा० पर, वृक्ष, टेकडी, ४० 
चा माथा. 
तिठणें स० क्रि ९ दोरी, सत, ३० आरडाने 
युक्त करणें म्ह० त्यांना आढी घालणें, २ दोरी, 
सूत, इ० दुमडणें म्ह त्यांना वळसा घालणें. अ० 
क्रे० मूल, अशक्त किं. आजारी माणूस, यांचे 
पाय वांकडे पडणें क्रि. फाकटणें. 
तिठणे स क्रि० गळु किं दुखरा जागा 
यांचेवर फुर्लांच्या आकाराचा डाग देणें (भाजून). 
तिठा [म० तीन -ठाय |] पु० तीन रस्ते 
जेथें मिळतात ती जागा. 
तिठा वि लांड, तोकडा, आखूड. 
तिडक, तिडकी, तिडीक स्त्री गातरावरा- 
षास एकसारखी लागते ती कळ. 
तिडकणें [ म० तिडीक ] अ० क्रि० ८ गात्र 
विशेष ठणकरगें. २ असंतृष्टपणान चरफडत वस्षण, 
तिडका वि० पेटत असतां ज्यांतून ठिणग्या 
फडफड भावाज करून उडतात असा ( कोळसा, 
लाकूड, ३० ). २ तिरकटलेली ( वाज ); जिचे 
कोणतेही तीन कोपरे जर्मानीवर टेकले असतां 
चचवथा उठतो अद्ी ( वाज़ ). ३ कुरट्या स्वभा- 
वाचा; कुचका; हेकट. 
तिडकी स्त्री ठिणगी; शत्तावर शास्त्र ,के० 
उद्घळावर मुसळ, आपटून उडते ते ठिणगी. 
तिडणूक [ म० तिडणें ] स्त्री” 2 आप्रे- 
काराच्या जोरावर कोणेकावर केलेला खोटा दोषा- 
रोप.२कारग|शिवाय कोणेकावर झाडलेला तारा. 
तिडणें स० क्रि० १ छ्ळ्णें; पाडिणे;सतावणें. 
२ कोगेकावर ताशेरा झाडणे; कोणेकाला दम 
भरणें. ३ कोणेकाला वारंवार बोळून किं० रागे 
भरून सतावणें किं० छळणे. 
ही अ० त्रि 
य्णें वतच रन वजयी | कार कुक 
वळून वांकडे दोगे. ३ > ज्य क सांवा 
कारणानें शरीराच्या हाल्चा ५ णा कागन्यॉ 
र ऱ्य हाल्चाली सफाईने नकरतां 
चण्याच्या स्थितींत पडणें. उ “माझ्या मांडीला गळू 
झाळ आहे त्यामुळे मी भारी तिढ यो आहें श्र 
१ माह. 5 


८७८ 


>>> 


। सावकारांचे तगादे वारंवार येत असल्या कारणानें 
। पीडिले जाणें किं जजंर होणें. ५ थँडो, वारा/ 
आर्कीचत जागा, इ० मुळें कार्म न करतां येण्या” 
इतके जर्जर होगे, & एकाच संस्थानांत कार 


वेळ राहिल्या कारणाने शरीर किं० गात्र दुखत 


' अपणें. 


तिडातिड स्त्री» ? असंतृष्टपणा , राग, ₹०कार” 
णांमुळें येती ० उत्पन्न दोतो तो अस्वस्थपणा, 


। २९ चरफड. 


निडतिडणें अ० क्रि०१ तिडतिड असा आवाज 
। करून ठिणग्या उतपन्न करून ( कोळसा, लाकूड, 
० नां ) जळणे. २ कोगेकावर्‌ रागाने ताशेरा 
झाडगॅ, ३ असंतुष्टपणा पिरांपरण, 

तिडतिडा वि० १ तिरवटलेला ( पडंग, वाज? 
। खुर्ची, इ० ). २ तिरसट, ३ पिरतीर लावणारा? 
एकसारखा चरफडणारा ( स्वभाव, मनष्य ). 

तिडा [ हिं० तीढा ] वि> २१ तिरकटलला 
( पलंग, वाज, ६० ). २ स्वस्थानापासून ढळळेला; 
भल्याच आकारांत आलेला, ३ किंचित्‌ वाकडा! 
( लांकूड, काठी, इ० ). पु० १ दोरा, दारा, ० 
ची गुंतागुंत, २ सूत, दोरी, इ० ना पडते ह 
आढी; मेंढा, रकि० पिंपळी. ३ बनी ता 
पयीं दोन मित्रांच्या मनांत कांदौं कारणार उ्त्प 
होतो तो विपमभाव १.० उत्पन्न होत त नैदत्यक 
४ कामाच्या सुरळीतपणांत येतें तें विध्च किं०दीत 
तो अडथळा. 

तिडी स्त्री वर 

तिडीक स्त्री? ९ अकस्मात्‌ उठलेली क ा 
| वेदना, २ कार्यविशेप करण्याची आस्था; नाता 
। कळकळ; काम करण्याची उत्सुकता . & पार्या _ 
। (किंग्तळपायाची) तिर्डक ( कि० आग कक 
कास जाणें नखाशखान्त रागाने लाल होगे; क्रा गि 
बेफाम होगें. कोरडया अंगी तिडका आ. 
बोडक्या डोई लिखा २ र्सावयाला [० चरफड ऱ्म 
ण्याळा कांही योग्य कारण नसतां रुसणे कॅ० .:. 
फडणें ह्यासमदायाने निदिले जातें. एका डा ऱ 
क्रि वि० एका दमांत; मध्यें न खळता लड 
( कांहो काम करणें रि तिडका खाण ( क़ “ 
सोसणें ) कांहों काम करण्यांत उत्साह माळा 


न ्व॑ अथी), 
६: तिडा ) पहा (सं ठु 
ळ कि० 


तिडका देत बसणें कष्ट सोशीत वसणें. 


९१ 


तिडाळी ८७९ तिनसांज 
देऊन क्रि» वि० नेटानें; आय्येनें; हिमतीने. ।  तिंतुर पु० भांडे, वक्त, ३० ना पडलेले वारीक 


२7५ 


५, 


वांनच संपवीन अद्या| निश्चयाने ते करणें. आसन्न- 
प्रसव स्थाने तिडीक दुणें मूल गर्भाशयांतून 
बादवेर पडेल असा गर्भाशयाला नेट लावणें. दे पुक 
तिडीक आणि हो घराची धनीण मुलाला तूं 
जन्म दिल्यास तुझे धनीनपणाचें वैभव टिकून (ह,ल 
नाहीं तर तुझा पति पुत्रासाठी दुसरा पत्नी करील 
आणि ती पुत्र प्रमवली तर तिच्याकडे सारे वैभव 
जाईल. 
तिडोळी त्रि० तान डोळे असलेला (नारळ) 
स्थो० तीन छिद्रांची करवंटी. पु० तीन डोळ्यांचा 
बाणळ [  तिडी ? पहा 
तिढणें, (६ढा, तिढी मागें 'तिडणें? ' तिड/ , 
तडका वि त्या मापाचा [१० पारमाणाचा, 
त्तेतकासा क्रि विम्हणण्या इतका; फारत्ता 
( अकरणरूपी ); उ० माझा व्यापार तितकासा 
चांगला चालत नाहो. 
तितपत वि त्या मापाचा किं० परिमाणाचा; 
त्याच्या इतका , 
तितंबा [ डिं० ] पु० कारस्थान; बंडाची 
मसलत; दुसऱ्याच्या नाशासाठी राचिलला व्यूह 
किं० चक्र!न्त ( मांडणें, माजावेणें ). 
तितर [ सं० तित्िरि ] पु० ' कवडा ह्या 
नांवाचा पक्षा . 
तिताळ [ म० ति ( तीन )--सठ्ताल ] 
पु० १९ अनुक्रमाने तौंन ठाके वाजून मध्य ण्का 
टोक़याचें अवस्तान राहाते असा जां गाण्याचा 
ल तो. २ अश्या सरणीरचें जे गाणे त. व० 
मनस्वी उच्छंबलळ आण द्वाड अत ( पार ). 8 
तिताळ उडणें ( किं० जाणें क० ळावण ) 
अरेरारवीपणाचें वतन करण 
तिताळी [ वर “ तिताल ? पहा ] 1१० 
तिताल तरणाचें ( गाणे ). वर : तिताल पहा 
तिताली [ म० ति ( तीन--ताल (मजला >] 
वि० तीन मजल्यांचें ( धर, ३० ) 
तितिक्षा [ सं० | सरा साोशिकपणा; सहन- 
शौलता; क्षमा कर'"याचोा प्रद्रात्त 
तितिश्चु [ स॑० ] वि० १ तोशिक, २शात 


क्षमाशल, 


तिडीक देऊन कांही कास करणें तें काम संप- 


छिद्र किं० भोक 
तिंतूर पु० टोळासारखा एक धुद्र प्राणी 
असतो तो याला चार चत्रावाचत्र आणे नाजूक 
पंख अक्ततात. 
तित्तिर [ खं० ] पु० कवडा ह्या नांवाचा 


एक पक्षी, [ ६० पहा, 
तिथं, तिथचा, ६० पुढे ' तेथें, ? * तेथचा * 
तिथि [सं०] स्थी० एका दशांन्ता- 


पासून दुसऱ्या द्शान्तापर्यंत जे सर्थचद्राचे द्वादश- 
राऱ्यात्मक अतर पडतें त्यामध्यें वारा वारा अंश 
पठावयाला जे कालविभाग लागतात ते प्रत्येक;एक 
चांद्र दिवस. & तितिपवे न०, तिथिपर्वेणी 
स्त्री? चांगला किं शभ दिवस किं० समय 
तिथिपाळ न० १ अमुक तिथीपत अमुक करूं 
नये असा जो धमेशास्त्रांत सवं तिथांसंब्ंधानें निवम 
सांगितला आहे तो, 1० तो अनुसरणें. २ ॥तैथि- 
प्रयुक्त ने उपोषणादिक धर्मशास््रांत सांगितलेले 
आहे त्याचा नियम ती तिथि आहे तों पर्यंत 
राखावा सगळा दिवस राखूं नये, असा जो प्रकार 
तो. तिथिमर्तीस, तिथिमेथीस क्रि० वि० धर्म- 
कर्मास ज्या विशेष तिथे सांगितल्या आहेत त्या 
तिथोंच्या दिवशी; उ० ह्या देवाल्यांय नित्य 
पुराण होत नाहो, तिथिमतीस होतें. तिथिमास 
पु८ ए० व०् ल्य, संब, इ० विर्धांना योग्य 
किं० शुभावह जो दिवस, मास, इ० तो (पाहणे, 
ठराविणे, धरणें, ३०). तिथिवारूर पु० द्वादशीचा 
आद्यचरण, तिथिव्राद्े स्री ० दोन दिवस स॒योंदयौ 
एकच तिथि असणें. तिथिक्षय पु० जी तिथि 
सुरूं होऊन संपेपर्यंत एकदाही सर्योंदय होत नाहीं 
ती तिथे. 

तिदाणे [म० ति ( तीन )--दाणे (माण) ] 
न० स्त्रियांचे एक कंठभूषण, 

तिघारी [ म० त (तीन )-यारा क 
धारा ( कडा किं० रेषा ) ] वि० १ तीन आहेत 
धारा ज्याला असा ( निवडुंग ). २ तीन आहेत 
रेघा ज्याच्या कांठाला असा ( धोतरजोडा इ० ). 

्ततसांज , तिनालांज स्रा०्सर्यास्ताचा समय , 
& तिनसांजा, तिनिसांजा, तिन्हिसांजा स्त्री० 
अ० व० स्रयांस्ताचा समय . 


[तेनसांजां 


८८० 


तिरकस 


ल्ल 


तिनसांजां, तिनिसांजां क्रि; वि सूर्वा- 
स्ताच्या समया. 

तिनीताळ, तिन्हीत,.ळ पु० अ० व८ स्वगं, 
मृत्यु, आणि पाताळ, हे तीन लॉक .&तिनीत!ळीं 
क्लिट वि० कोठेंही ( अकरणरूपी प्रथ्रांग ). 

तिनीत्रिकाळ [ म० तीन सं० ति (तीन) 
“काळ ] क्रि वि० १ तकारळा, दुपारी, आणि 
संध्याकाळी; सर्व वेळा, 

तिपंट, तिप्पट [| म० तीन--पट ] वि० 
त्रियुणित; तीन पर्टाच्या परिणामाचा; उपांचाची 
तिप्पट पंवरा . 

तिपाठी [ म० ति ( तीन )--पाठ ] वि? 
एक छोक किं० वाक्‍य तीन वेळां वाचून कि० 
रऐेक्कून पाठ म्हणूं शकतो तो. 

तिपायी [म० ति( तीन )*पाय ] वि 
तोन आहेत खूर किं० पाय ज्याला अता, स्त्री० 
तिवैई . 


तिपिकी [स? ति( तीन) -पीक ] 
एकरा वर्षांत तीन पिके देणारी ( जमीन, शत), 


तिप्पट मार्गे : तिपट ? पहा . 

तिकण, तिपग, तिफन, तिफणी खी, 
तिफणे न० शेतकीर्चे एक आऊत; तीन फण्यांची 
पाभर. 

तिफसली वि० एका व्ष'त तीन पिर्के देणारी 
(जर्मान ). 


तिकाशी [ म० ति ( तीन ) फासा ] वि० 
९ तीन फाशांनीं खेळतात तो(सोंगटयाचा डाव), 
२ तान आहेत फासे ज्याला असा, 

तिंब वि० २ पूर्णपणे भिजडेला, २ थेंवांथेंत्रांनी 
ज्यांतून पाणी गळत आहे असा, 

तिबक स्त्री ० दांडूनें विटी उडवून ती खालो 
पडावव[च्या अगोदर तिला दांडूनं तीन टोले मारून 
होतो ता डाव. 
. तिंबगे स० क्रि? १ साध्या पाण्यांत कि० 
रगाच्या पाण्यांत किं० दुततऱ्या कोणत्याही पातळ 
दरेज्यांत पदार्थविक्षेष पूर्णपणें भिजविगे, 
याचा [चरयुटें पाण्यांत पूणपणे हाळधून 
भिजविगे, ३ कर्णीक रि नी मठा 

1. रे कणांक भिजवुन ती मुठा 


मऊ कर? ग विावेणे ऱ र) 
केर), ४ ( पोठ ) आंवावेणें, ५्द्‌ प 


२ धुवाव- ' 
हालवून 


ह्‌ा ी त ळव शै | 


वडे, इ० ) वोडणांत कुसकरणॅ. & कोणेकाची 


: कणीक तिंबणें त्याला रट्टे चढविणे; त्याला युभ्य 


लगावणें. 
तिंब्रणें अ० क्रि० १ पूर्रीपणें भिजगें.२(कगीक) 


। मळळेडी असगे, ३ ( शिजळेडा भात ) फार वेळ 


राहिल्याने आंबूस होणें. ४ ( मागस, पु) 
आजार, अपुरे खाणें, ३० मुळें रोडावर्णे, 

तिंत्रणे, तिमणे न०९१ प्रसूत ह्यालेल्या लीच्या 
माहेराकडन तिच्या सासऱ्याकडे तांदूळ डाळ) 
गळ , तूप » ₹इ० चौ देणगी पाठविली जात 
ती. २ हे पदार्थ रांधून इष्ठ भित्रांनों जें जञवण 
घालतात तें. 

तिंबसणे अ० क्रि० पोटभर खाणें पिणे न 
मिळाल्याकारणाने [किं० काळजीने रोड होणें. 

तिमण न० ' तेल ह्या शब्दा पुडे घालावयाचा 


' हा शब्द आहे, नेल तिमण म्ह० तेलवील; उ०पाव 


: घर, झोपडी, मांडव, इ० रचना, २ वुजगांवण 


साळा आला, दाणादुणा , तेलातिमण ४० वेगर्मांच 


. जिन्नस साठवून ठेविले पाहिजत. 


२ | >. * (७ - 2] 
तिमाणें न० ८ ओभडवोबड रीतीनें बांवल" 
म 


> 


तिर्मिंगळ [ सं० ] पु० एक फार मोठा 
मत्ग्य. 1 
तिमिर [सं० ] न० काळोख; अंबेर. 1१९ 
अधकारमय. पु०, न० डोळ्यांतील काचबिंदु. 
तिर ४० वा० अ० शेब्या, मेंब्या, इत्यादीरनी 
जद चालावें म्हणून हा शब्द उच्चारला जाती वा 
तिरकट [ म० तिरवा ] वि० १ ह 
( डोळा ), २ एक मोठा आणि एक लहान क्त 
डोळ्यांपैका कोणताही एक ( डोळा ). २ ब 
प्रकारच्या डोळ्याचा ( मनुष्य ). 


ने 1 ऱ् 2. ८.20 ट्यांये 
तिरकत, तिरकट पु० तीन डोल्कोट, 


ह न्न्ड 
। गलबत; तिरकती (-टी) वि० तान 


काट्यांचें ( गलबत ), 
तिरकमठ। पु० वाण आणि धनु 
जोडी. 1 यी 
तिरकसशेट पु० तिरव्या डोळ्यांचे "८ 
( विनोदांत ). री 
तिरकस [ सं० ] तिथेच ] वि्वीकि 
सरळ रंपेत नसलेडा; काटकोनांत नसलेला . 


यय 1! चरी 


तरका 


तिरका [ सं० तिर्थच ] वि० ?१ तिरकस 
«. वर “ तिरकतत * पहा ). २ तिरव', तिरळा 
( डोळा ), किं० तिरव्या डोळ्याचा ( मनृष्य ). 

तिरकाठी [ सं० त्रिः-काठी, काष्ट ]) वि 
तान डोलकाठ्यांचें ( गलवत ). 

तिरका, तिरके [ सं० त्रि] क्रि2 वि 
तिपटीने; उ० एकीतिरकीं तीन 

तिरकूट [ स० त्रि ( तीन )--कुट्ट ( कुटण)] 
न० माहाऱया, मध्या, हळद, ३० द्य कुटून 
ळोणचें इन्साठा करतात ते चृणे 

तिरकूट [ सै० त्रिकट ] न०१तीन माणसांची 
जूट. २ आपलेक्रडांळ मुलग) काणकाच्य 
यावी, त्याच्याकडील मुलगी [तिसऱ्याकडे देववावी 
आणि र्‍या तिलऱ्याकडची मुलगी आपल्या घरा 
करावी; असा जो'सायारिकाच्या प्रकार ता 

तिरगी (-घी-) मिरगी(-घी ) सरा ० एक- 
-मेक्तांची मर्यादा न राखतां वोलला किं० चाल- 
विलेला कलद १० भांडण. & तिरका (-घी-) 
एंमरघा ( घा ) वर येण असशयपणान कि० 
अरे तुरे करून भांडणे; एकेरीवर थेऊन भांडणे 

तिरगळ पु० पानवेलांची लागवड आण 
मद्यागत करून चरितार्थ चालविणारी त्राम्हगांची 
जात किं०्त्या जाताचा इसम. 

तिरटीम स्त्री छळणूक; गांजणूक . 

तिरडा, तेरडा पु० चित्रविचित्र रंगांचा फुलं 
ज्याला येतात असें एक झुडूप. 'तिरडें, तेरडें न० 
त्या झुडपाचें फूळ. &तेरड्याचा रंग तीन दवस 
? वैभव अद्याध्रत असतें. २ खोटी बढाई मारणा 
राची लवलरच फर्ञाता होते 


ठ 


तिरडाफांक [ सॅ० लेथा (तीन प्रकार)--म० । 
कांकणें ] स्त्री० ९ सन्य इ० चा फाकाफांक [के० . 


दाणादाण ( होणें ), २ कारभार इ०्ची अव्य- 
बस्था: गोंवळ, ३ गांजणूक; छळणूक;ड माय धराणि 


ठाय अश्ली कोणेकाची झाळेली स्यात; उ० त्या | 


दाड पोराने आपल्या आईची तिरडाफार्व कोला 
तिरडी (-ढी ) स्त्रा० स्त मनुःयाडा श्म्शा 


नाकडे वाहून न्यावयाची ताटी, & काणकाचा 


तिरडी उचलणे त्याच्या विरुद्ध कट करून त्याला 
त्याच्या अधिकारावरून काढून टाकण ॥किठत्याला 
स्थानभ्रष्ट करणें. तिरडी करणे तुच्छता दाखवून 


जा 


घरा 


८८६ तिरपण 


। दूर सारणें किं० फेकून देणें. एकाद्याची तिरडी 
काढणें 2 त्याचें मरण इच्छिणे. २ त्याचा नाझ 
किं० घातपात शच्छिणें कि० करावयाचा प्रयत्न 
करणें. 

तिरंडें न० १ शिगेपर्यंत भरलेली गोवऱ्यांची 
पार्टी किं०्हारा.२अद्या पाटीत भरलेल्या गोवऱ्यांचा 
. ढोंग, ३ भातांचो रोप लावतांना शेतकर्रा ज्या 
. फळावर ढुंगण टेकतो ती. 

तिरडोळी [ स० त्रि-म्डोळा ] स्थ्ची० 2 

१ नारळाचे तान डोळे समुच्चयानें. २ मिकारा .- 

जो करवंटींत भिक्षा धेता 

तिरण [ ख० तऱ्च्तरण: ॥हि० तीरना ] अ० 
क्रि० १ पोहणे. २ तरंगणे. ३ तरणें. स० क्रि० 
तेरगत साडण, 
।  तिरतळ्य़ा खी अ० व०८ कोणेकाची [० 
कांहीं गोष्ट घडण्याची वाट पहात बसणें, & तिर- 
तळ्य़ा देणे ( कि० देत बसणें ) कंटाळा येई 
पयंत वाट पहात बसणें. 

तिरतिर!, तिरातेऱ्या वि० 2£ अर्धार, २चंचल 
मनाचा; अस्थिर 

तिरंदाज [ फा० तीर ( बाण )--अंदाज 
( फकगार। ); अदाखूत नूऱ:फेकणे ] पु० तीर 
मारणारा; धनुधंर.& तिरंदाजी स्त्रा० तीर मार 
ण्याची क्रिया, कला, किं० कोंशल्य. 

तिरधल, तिरंधेल स्थी० शेताच्या उपन्नाचा 
तिसरा भाग शेताच्या मालकाला देण्याची पद्धाते 
किं० असा दिलेला भाग. & तिरघली , तिरघेली 
। पु० अशा शेताच्या उत्पन्नाचा तिसरा भाग माल- 
। काला द्यावयाच्या शतीनें शेत करावयाला घेतो तो. 
। _ तिरपगड! पु०,तिरपगडें न० दुफांशी खेळांत 
एका फांशावर एक आणि दुसऱ्यावर तीन पगडे 
' असा जो डाव पडतो तो कि०अस्षें जे दान पडते ते. 
:_ तिरपणें न०, तिरपणाी स्थी० [स० तिरपणें] 
। वल्माचा शेवट आंत दुमडून घेऊन छ्िवण्याचा 


' प्रकार; तुरपणी , 
तिरपणे स ०० वश्माचा शेवट आंत दुमडून 
! घेऊन शिवणे; तुरपणे. 

तिरपणें, तिरपावणे [ म० तिरपा ] अ० 
क्रि० ९ मान, हात, पाय, बोट, इ० ना काहीं 
आघात झाल्यापुळें वाकडे होणें किं०्वाकडें पडणे, 


तिरपतकाना 


२ वाज, पलंग, 2० ना भलत्याच दिशन औंढ 
पडल्या कारणानं त्यांनीं वाकडे होणे, 

तिरपतकाना (-न्हा ) वि० तिरवा (डोळा) 
किं० तिरव्या डोळ्यांचा ( मन'्य ). 
_ तिरपतकानी (-न्ही ) स्त्ी2 बेदुलांच्या 
खळांतालि एक पारिभाषिक शब्द;तिसरा तडाखा. 

तिरपा वि वाकडा; काटकोनांत किं० मरळ 
रेषत नसलेला. 

तिरापिट, तिरपीट [ से० लि--पथ म्ह० तान 
वाटा ] स्त्री० त्रेवा; धांदल; गोंधळ; बावचळलं- 
पणाची स्थिति. टीप,-अजाण माणसाच्या पुढे 
तीन वाटा आल्या असतां कोणच्या वाटेने जावे 
ह्यासंत्रवानें तो वुचकळ्यांत पडत); वावरून हा 
वात्रप्रचार रूढ झाला आहे ( क्रि उदणें), 
५: तिरपौट ? च्या पुढें “ बांदल ? हा डाब्द अथ 
जोरदार करण्यासाठीं कधीं कधीं जोडला जाता. 

तिरपे न० एक ओवी तेल 

तिरफळ स्त्री > एक व्रश्नविशप फळ 
त्याचे फळ. 

तिरब्राग (-क- ) डा [ सं८ तिथवस-वक्र 
वि० १ वाकडा तिकडा (सांचा, जोड, इ० ). २ 
ज्याचे अवयव वाकडे झाले आहेत असा (पदार्थ ,- 
वाज, टेवल, शिवळला कपडा, इ० ). 

तिरेब्ी, तिरमी पुढे ' तुरंबी , १: तुरमी , "पहा 

तिरमणें न०८ अ० न० सामध्यं, अवसान:उ० 
वर, काय चिंता आहे ? तुझा तिरमणे लवकरच 
मी थार्हीन ! 

तिरमल्ला (-दट्ल्या ) पु८ कणीटकांतील 
शूट्टांची एक जात, किं० ह्या जातीचा इसम. ह्या 
जातीचे लोक नंदींवेळ भरोवर धेऊन भिक्षा मागत 
हिंडतात [ ल्हर. २ मूच् 

तिरमिरी, तिरीमिरी स्री» 2 वेदनेचा तीत 

र्ण 

भा र” तिने ुक रे. 

[तरमा ख्या 2 नीत्र वेदनेची ल्हर,रमूर्च्छा 

तिरबट वि० किंचित तिरवा ( डोळा ) किं० 
तिरव्या डोळ्याचा ( मनष्य री 


ज्याला डांळ्यार 
कोपऱ्यांत चुवळ मी .. च्या 


डोळ 
९ 1! भे” 'क० अशा डौ 


न८ 


व्व्याचा ( माणूस ) 


४९ 
४२ 
“९ 


शेवाय दिसत नाही झसा 


तिराइत 


तिराशंगराव [.म० तीन शिंगाचें सांबर ] 
पु० तिरसट स्वभावाचा किं ०्थोडक्‍्याशा कारणांव- 
रून चिरडीस जाणारा मनष्य; तृसडा माणूस 
तिरदविंगी, तिरसंगी [ खै० त्रिःसंध्या ] 
स्थरी० ज्याचा फुळे एका दिवसांत तीन वेळां फुल” 
नात असें एक फुलझाड 
तिरसट वि तुसडा: जो सरळ रीतीन आण 
लन्थपणाण न वाला नढम निडल्याप्रमाण 
वोलतो तो. 
तिरसा मार्गे भ तिरवा ? पहा. 
तिरस्कार [ सं० ] पु० २ अनादर, तच्ल्ता. 
२ निंदा. ३ लपविण्याची क्रिया . 
तिरस्कारणें [ म? तिरस्कार | स० क्रि> 
१ तुच्छ करणें कि० तुच्छ मानणे. २ दर मारणें. 
१ झाकणे; लपविणे, 
तिरस्कारी [म तिरस्कार ) वि 2 चोख” 
कळा; चळखलखार. २ दोवदपा; तुनरा] 
तिरस्कृत | ख० ] वि० 2 ज्याचा तिरस्कार 
केला गेला आहे असा .२लपविलेला .३ दूर सारलेला- 
तिरस्थळी , त्रिश्थळी | सं० त्रि ( तीन ) 
स्थळ ( जागा ) | स्त्री> 2 काही, प्रयाग, 
आणि गया, ह्या तीन ठिकाणा जाऊन कै 
याल्ला. २ एका कामासाठी अनेक ठिकाणी जाव 
लागल्यामुळे होणारे कष्ट किं० यातायात. २ ९९ 
दमेश जरूर लागणारे पदाथ अनेक ठिकाणांहून 
आणावे [क० गोळा करावे लागण्याचे श्रम, ४ 
मनाची भांबाबलेपणाची स्थिति. ५ अस्थिरपणा” 
दकामाकाजाची , जिनसापानसांची , के ठ्सामार्नी” 
सुमानाचची अद्यापि नीट मांडणी व्हावयाच्या 
दैरची स्थिति: उ० मी काल येथें यंऊन पोंच€ 
पण अजून माती तिरस्थळी ( किं ० ब्रिस्थळा ) 
आहें. 1 
तिरळणें अ० क्रि० फुरणें; फाटे; मेगा” 
तिरळा वि १ तिरवा ( डोळा ) 4हिरब्या 
डोळ्यांचा ( गनुष्य ).  तिरळा तांदळा 
विटीदांडूच्या खेळांत दोन्ही बाजूकडे खे 
तिसरा गडा, 
तिराईत [ फा० तीर-बाण |] 
मारण्यांत पटाईत; कुशल ( तिरंदाज ). 


र 


णारा. 


2 


वि० तीर 


तिरिग 


तिरिंग पु० एक झुडूप,-याचो पानें युर 
स्वातात. 


तिसऱ्या घर्रा सोंगटी वसावयाजोगा जो फाद्यांचा । 


डाव पडतो तो. 
तिरीप, तिरीम [ सं?” तियेचन्तिरकस, 
वांकडा ] स्त्री” १ सकाळी 
सूर्याचे किरण तिरकप्त येतात त समुच्चयान [के ० 
त्या किरणांची उष्णता ( घेणें, धेत बसण ) 
दोन ढगांमधून येणारे सूयाचे ।करण समुसचयाने 
३ खिडकीतून किं० दारांतून ।के० छपरांतून 
येणारे ऊन्ह. ४ बारीक फर्टातून ।]क० भाकोतून 
येणारे ऊन्ह; कवडला 
तिरीम न० २ दष्टांची मंदता .२वुदधाची मंढता. 
तिरीम स्थ्ी० वर “ तिरीप * पहा 
तिरुका पु० आण्याचा चवथा भाग; पेला 
तिराधान [ स॑० ] न० १ अट्श्य हाण;ल्पण 
२ आच्छादन; झांकण. [झाकलेला, 
तिरोहित [ सं० ] वि० लपलेला; अट्रशय; 
तेर्यकू [ सं० तियेक, तिर्येचन उलटे तोंड 
करवून ] वि० तिरकस, वाकडा, ॥क० 14०८ 
तिरक्रस किं० वाकड्या रीर्ताने 1के० मांडर्णाने 
पु०, न० मनुष्येतर प्राणी. & तियेग्जाते स्त्री ० 
ननप्येतर प्राण्याची जाति. तेर्यग्याने ह्या? 
2 मनष्येतर प्राण्यांची जाति.२ सव मनृष्यतर प्राणा 
ससुचयान कि [ पहा 
तिहड, तिहडफांक मागे “ [तरडाफांक 
तिहळा तांदळा मागे “ [तरळा *मध्य पहा 
तेऱ्हाईत [ म० त्रयस्थ ] वे० घडत अत- 
लेल्या गोष्टींशी ज्याचा कांही संब्रंथ नाहा असा 


आमचें ' मराठी भाषेचे वाक्प्रचार, म्हणा, ३० > 


ह पुसत 
9 मध्यस्थानें सांगितलेला ( निर्णय ). २ मध्यस्था- 


संबंधाचा . तिर्‍्हाइता स्त्रा० १ मध्यस्था, मध्य- 
र्‍चा दर्जा किं० अधिकार 
तिल | सं० 1 पु० १ ताळ. २ अत्त्प १०८ 
सूट्ष्मअंश्य (2 लकारव 
झळ क वळ वि ० अगदी लहान; अगदी थोडा 
तिलोदक न०,तिलांजाळे पु० फट्तपणाच तिल- 
मिश्रित पाणी तिळतंडुलक न० आल्गन; मिठा 


८८३ 


: एकाद्या वस्तूला ( किं० व्यसनाला ) तिलां- 


तिवठा 


। जालि देणें ती बस्त ( [० ते व्यसन) अजीबात 


तिरी खी०, तिख्क पु० [ सं० त्रिँ तीन ] 


। 


सोडून देणें. एकाद्याच्या नांवानें तिलांजालि 
द्यावयाला उठणे ( किं० तिलांजाळे घेऊन 


. उभें राहाणें ) २ त्याच्या मरणाची वाट पाहात 


किं० संध्याकाळी 


वसणें. २ त्याचा नाश कराववाला टपून वसणें. 
एकाद्या वस्तूच्या नांवाचा ( किं ० नांवावर ) 
तेलांजाले देण ( के० साडण ), एकाचा 
वस्तूला तिलांजालि देणे ( ० सोडणे ) 2 ती 
वस्तु सोडून टाकणें. २ त्या वस्तूचा लोभ किं० 
इच्छा अजीबात सोडणें. ३ त्या वस्तूवरचा आपला 
हक्क तोडून देणें. 

[तिलक [ सखं० ] पु० १२ टिळा. २ (लक्षणेने) 
त्रेष्ठ ( मनुष्य, वस्तु ). २ अंगाच्या त्वचेवरचा 
जन्मजात बारकि काळा डाग कि ० ठिपका. 

तिलवली पु० लिंगाइतांमध्ये चिलवत , पंचम , 
तिलवली , आणि कुलुंग,असे चार पंथ आहेत य्यां- 


* पैका तिलवली ह्या पंथाचा इसम. मागे “* चिलत? 


क ले० १२३७ पहा, & तिऱ्हाइता ॥व० 


पहा. 

तिट्ला पु० तिसरा खेळगडी. ढुला किं० 
दुल्ला पु० दुसरा खेळगडी, मिरी पु० पाहिला 
खळगडी 

तिल्लाणा [ फा० तरानाह ] पु० एक 
प्रकारचें गाणें; गायनांतील एक चीज. मागे 
* तराणा ? पहा. 

तिल्हड, तिल्हडफांक मार्गे : तिरडाफांक 
पहा. 

तिवई [ म०ति( तीन )4पाय |] ह्ी० 


तीन लुरांचा आधाराविशेष ,-नैवेद्याचे ताट, अभि- 


षेकपात्र, पाण्याचा हांडा, इ० पाठों. 

तिवट न० मुंडासे; आशिक्षित लोक पागोटे 
० ना “ तिवंट ? म्हणतात. 

तिवठा, तिठा [ म० [त ( तीन )--ठाय 
( जागा ) ] पु० तान रस्ते जेथें मिळतात ती 


। जागा. 


रीत्या ). & तिल- ' 


लिवठा पु” १ मळणीच्या खळ्यावर ज्या 


, खांबाभोंवती बैल फिरतात तो. २ धान्यांतील 


भुसा उडवून लावण्यासाठों जो तीन खांबाचा 
रचनाविशष केलेला असतो तो 


तिवडा 


तिवडा, तिवंडा पु० १ खळ्यावर मळणीसाठा 
उभा पुरलळ्ला असतो तो खांब. २ वान्यांतील 
कोंडा किं० भसा उडवून लावण्यासाठी तीन | 
खांब पुरून जी रचना केलेली असते ता. २ 
संगींतांतील एक कार्ल्पारमाणविशध 

तिवण [ सं० त्रियणं ] स्त्री८ 2 तीन अव- । 
यध मिळून जें वनस्पातिद्यास्रद्ृषट््या ण्क पान तें 
उठ बेलाचे पान, पळसाचे पान,३०.२कागद ,वत्त्र , 
१० ची तिहेरी धघर्डा, दुहेरी घडीला * दुघर्डी * 
म्हणतात; चौहेरी घडीला ' चौधडा * म्हणतात 

तिवणता [ म० तिवण ] वि० कागद, 
वत्त्र, ३० चा तिहेरी ( घडा ), 

तिवंधा पु० अनेक गांवांच्या ढदी जेथें ।मिळ- 
तात तें ठिकाण 

तिवर, तिवारी पु० एक झुड॒ 

तिवल पु० दोड आणा किं० महा पेस 

तिवस पु० एक व्रक्षावराष, 

तिवा पु० युरांचा एक रांगविशष. 

तिवाठा [ म? तीन ठाय ] पु० ८ तीन 
रस्ते जेथे मिळतात तां जागा. २ तिवडा, वर 
८ तिवडा ? अर्थ 2 आणि २ पहा 

तिवारी पु० गोड त्राम्हणांन्वी एक जात किं० 
त्या जातींचा इसम. 

तिवाद्या पु०, 


तिवाशी (-सी ) स्त्री? 
निजतांना किं० बसावयाच्या वेळा गांत्रविशष 
टेकावयासाठी जो मऊ गिर्दी , उरा , च्या 
खूपांचा पदाथ केलेला असतो तो. 

तिवांश्शी [म० तीन वांसे -- ( प्रत्यय ) ] 
पि० तीन वांशांचें केळं ( घर ) . टीप ,-भिकार 
आणि गर्रीबाऊ घराचे वर्णन करतांना ' तिवांशी * 
हा शब्द योजतात ; 

॥तवाळ स्त्रा० कोष्टयाच्या मागावर एकापुढे- , 
एक असे विणलेले तीन पंचें ( फाडून तीन तुकडे । 
करावयाच्या अगांदर ). & तिवाळा पंचा पु० 
॥तेवाळ फाडून केलेल्या तीन पंचांपैकता एक.चवाळ 
अतीच, सचा ह्यांचा अर्थ ह्याच सरणींनें 

तिचेळा , तिवेळां, तिवेळा 


नंवेळ ] क्रि वि० तीन वेळां 
आणि संव्याकाळां 


ड्ठ 


[ म० ति(तीन) 
सकाळा, दुपारी भे 


| 


८८४ 


कांचे जें 


तिसमारस्यान 


तिवब्वा [ म० तीन ] पु० ज्याच्यावर तीन 
चिन्हे आहेत असा पत्ता ति ० गँजिक 

तेव्वा न० युरांना हाता ता. एक राग 

तिव्हडा, तिव्हा [ म० तीन ] पु० तीत 
पायांची उंच घडवंची ,-धान्यांताल भुसा उडवून 
लावणे ३० कामासाठी य।जतात ती 

तिशी [ म० तीस ] स्त्रा८ ताल वषाच वव, 
चाळिशी स्था चाळास वपा्चे दय पन्नाशी 
साठा, विशी, शब्दांचा अथ ह्याच सरणान हाता, 
&विक्षी विद्या तिशी 'घनमलुष्य किती विद्ठत 
होईल हें त्याच्या विसाव्या वर्षी आजमावतां यत 


: आणि तो किती श्रमिंत होईल हें त्याच्या तिसान्या 
वषी आजमावतां येतें 


वीस वर्षीच्या आलाकडे 
पलीकडे मनुध्य विद्या करण्याच्या मागाला लागण 
शक्य असतें आणि तीस बपांच्या आलीकड पला- 
कडे मनुष्य श्रांमंत होण्याच्या मार्गाला लागणे दार्वेय 
असते. व 
तिही [ म० तीस ] स्त्री? एकजातांय तीत 
पदाथांचा संच कि० लसमुदाय. 
तिशी [ म० तास ] क्रि वि 
दिनमान त्याचे ठायां. 
साच्या तिसाव्या घटकेस. ३ तीस वर्षांचा जे 
कालावाथे त्यांत . रि 
तिष्टगे [ सै० स्था, तिष्ठ उभ राहणे शे 
अ० क्रि० खोळंबून बसणें, राहाणे, र्कि० 
( कांहीं गोष्ट घडण्याच्या अक्षेपेनें );उ३०मी ठे. 
साठीं फार वेळ तिष्टत बसला आहे. 
तिसकूट स्त्री” १८ आपअपसांताल 
किं न्वैमनस्य [किं०वेवनाव .२मूर्च्छा किं वेरी ( 
झाडाचें किं० फांदीचें कोंबळें अग्न किं० ८ 
तिसकूड वि० तिरसट (मलृष्य किं ० न 
तिसढ [ म० तीन--सडणें ] खी० १६ 
तान वळां सडण्याची ( म्ह० कांडण्याची ) क्रि 
२ बारीक चोकशी ] 
तिसड, दिसडा ,तिसडी [म० तीन 


तीस घाट 
२ द्व 


ंब्रणें] 
भक्त 
य़ा 


बरसत 


: वि तीन वेळां कांडलेला ( तांदूळ ) ी 


ट र्ण 
तिसड स्त्री» कोणत्याही कामाची । सा! 

० तीन वेळां करणें ७ 

तिसमारखान पु० [ तिसमारखान ) क 
तिसमारखान ह्या नांवाचा पूवी एक अर 


तिसरा 


होऊन गेला तो. २ ( विपरीत लक्षणेने ) अंगा 
मुर्ळांच शौर्य नसतां शोर्यींच्या बढाया मारणारा 
माणूस 

तिसरा वि० पहिला, दुसरा, तिसरा , चवथा 


३० क्रमिकांतील दुसरा ह्याच्या पुढचा. & तिसरा । 
कुचेष्टत । 


पाय पु०अति उत्सुकता ( बहुधा 
ह्याचा उपयोग हातो). तिसरें सवन किं० तृतीय 
सवन न०मोठ्या मोठ्याने बोलणें कि ०रडणे.टीप, 

संगीतक्यास्रांत मंद्र, मध्य, आणि तार, अशीं तीन 
सवनें म्ह० स्वरांचे प्रकार आहेत. मंद्र,मध्य,आणि 
तार, हों चढऱया क्रमानें उंच होत गेलेल्या स्वरांचा 


सप्तके आहेत. ह्यावरून “ तिसऱ्या सवनावर यण हा 
। ( अक्षय तृतीया ), अहणितोज 


($० जाणें ) ' किं० “तसर सवन काढण ह ० 
मोठमोठ्यानें बोलणें किं० रडणे अता व्यवहारांत 
अर्थ झाला. आमचें * मराठी भाषेचे वात्रप्रचार, 
म्हणी, इ० ? हें पुस्तक, लॅ॑खांक ११५६ पहा 
ह्याचें एक तिसरेंच, ह्याचा तिलराच पंथ ह्याच 
मत किं० वागण्याची ॥कॅं० काम करण्याचा तऱ्हा 
अगदोंच वेगळी ( निंदेंत ) 

तिसराव, तिसरावा पु० तिसरा हिस्सा [कि० 
भाग 

तिसळ पु०, स्त्री? एक कॉटरा झाड 

तिसारणे , तिसरणें स० क्रि० ९ काहा गाष्ट 
तीन वेळां करगें. २ कांहीं गोष्ट तिसऱ्यांदा करणे 

क्रि १ ( कोंबडा ) तोन वेळां आरवण, २ 
( कोंबडा ) तिसऱ्यांदा आरवणें 

तिसाला क्रि वि? एकापुढ एक तान वष 

तिस्सां [ अ० ] वि० नऊ. तिस्सन [ अ०] 
वि० तव्वद. टोप,-ह दोन्ही दाब्द अरबी साल 

सांगतांना योजले जातात 

तिहाळ स्त्री? मागावर तल्ग विणलेळ तान 
पंचे ( फाडून तीन पॅच करावयाच्या अगांदरचा 
तागा ) 

तिहिरी, तिहेरा (-री ) [ म०ते,ती, तीन] 
नि० ९ तीन पदरा ( दोरी, वल्न ). २ तिप्पट 
तिहोत्रा [ भ० तीन--उत्तर ] पु० दर महा 
शेकडा तीन रुपये व्याज 
तिळई [ सं० तिल; म० तीळ ]स्थी तिळाचा 


एक जात, 


द्र 


ट्ट 


र्तीन 
तिळकूट ३० पुढें * तीळ * मध्यें पहा. 
तिळतिळीत वि० चकचकीत, तकतकीत. 
तिळवण स्त्री० पुढें : तीळ ! मध्ये पहा. 
तिळी स्त्री० पांढऱ्या रंगाच्या बार्राक तिळाची 
जात. 
तिळेल [ म० तीळ --तेल |]न० तिळाचे तेल. 
ती तृतीय पुरुषवाचक दूरचा पदार्थ दाखवि- 


' णारे हें क्नीलिंगी सवनाम आहे. 


१ तोख [ सं० तीक्ष्ण ] वि० २? तौद्षण, २ 
तिखर. 

तीज [ सं० तृतीया ] स्था० शुछपक्षांतील 
कें० क्रणपक्षांतील तृतीया ही तिथे; उ० अखेतीज 
( भाऊविजेच्या 
नंतरची तिथि ). 

तीट स्त्री० १शोभेसा ठो किं० दाखिाधा होऊं 
नये म्हणून लहान मुलांच्या कपाळावर तेलांत खल- 
लेल्या काजळाचा लावितात तो ठिपका. २ टुमड, 
वळसा. 

तीड स्थ्री० ९ भेग, फर. २ तिरवागडेंपणा; 
वाकडेपणा; अक्रसलेपणाची स्थाति. ३ दोरी, सूत; 
इ०ची युंतायुंत. ४ ढोरो, सूत इ० ला पडते ती 
आढी "किं० पिंपळी. ८ मित्रामित्रांच्या मनांत एक- 
मेकांविषया उत्पन्न होते ती विभनस्कता [र्क ० वेब- 
नाव. कांहों कामांत येतें तें विश्च किं० होतो तो 
खोळंवा ( येणें, पडणें ). ७ हिशोवांत किं० जमा- 
खचीत झालेली चूक 

तीथ [ सै० तिथि *चे मराठा अपभ्रष्ट ख्प ] 
स्त्री तिथि. वर * तिथि ' पहा 

त्तीन [ सं० त्रि] वि० एक, दान, ३० क्रमा- 
कांतील तिसरा अंक, 8 कोणकाला लान तान 
करणें त्याला रागें भरणे. तिहात नसणे आणि 
तेरांतही नसणें अस्यन्त अप्रतिद्ध असणें; कोन्या- 
कोंपऱ्यांतला असणें ( कोणी माणूस ). तीन 
ठिकाणी वाकडा वि० १ मान; कंबर आणि 
पाय, अश्या तीन ठिकाणीं वाकडा म्ह० अद्यन्त 
कुरूप. २ तिरसट; तुसडा, तीन काने (-न्हे) 
पु० अ० व० तान फाशां्ना खेळतात त्या साग- 
य्यांच्या डावांत ति्हांचें दान. तीन ताळ पु० 
अ० व० स्वर्ग, मत्यु, आणि पाताळ, ह तौन 
लोक. तीन ताळ उडणें कि० तान ताळ गाष्टी 


तीर 


सांगणें 2 टाळाटाळांची उत्तरे देणे, २ भरकर- 


ल्यास्तारखें बोलणें; विसंगतपणें बोलण, ३ उद्धट 
पणानें बोलणें. तान तुकडी वि० अशक्त 


(दोरी ,सूत,नवार ,०). तीन तुकडा 'चोळी,तान 
तुकड्यांची चोळी स्त्री? अंड चोळी. यांच्या 
व्यावर्तकत्वें नऊ तुकड्यांची चोळी. तीन तेरा, 
किं० तीन तेरा आठ अठरा वि दाढी रिशांस 
पांगळेळे किं उवळून लाविलेळ ( पराभाविलेल्या 
तैन्यांतील पायी ). तीन तेरा गोष्टी सांगणें 
१ अद्वातद्वा बोलणें; भरमसाटपणें वोलगें; असंबद्ध 
रीतीनें बोलणें. २ रिकाम्या बढाया मारणे, ३ 
मूखंपणाच्या वल्गना करणें. तीन तेरा नऊ 


बारा खोट्या सववी , धरसोडीची उत्तरं ( लावणें, 


करणें, मांडणे, ३० ). तीन दिवसांचा भाऊ 
पु०१ जो मेला असतां त्याचें सुतक तीन दिवस 
पाळावें लागतें असा नातलग, २ दरचा नातलग, 
तीनमाही, तिमाही वि८ १ तीन महि- 
न्यांचा, २ दर तीन तीन महिन्यांनां करावयचा , 
व्हावयाचा, यावयाचा, कि० पाठवावयाचा. 
तीन वार पु० अ८ व० तींन आठवडे ही 
सुदत; एकवीस दिवस. तीन हिस्थे पु० अ०व० 
१ पाऊण भाग. २ बहुतेक सवे पदार्थ, 
तीर [ फा० ] पु० १ वाण ( बनुष्यानें 
फेकाववयाचा ). २ भेग, फट, चीर. २ खांब, 
तुळ, ३० स्वस्थानापासून ढळूं नये म्हणून जो 
तरकस आधार देतात ता. ४ कांहीं जड पदार्थ 
उचलावयासाठो त्याच्या खालीं जों दांडा ३० 
घालतात ता. ५ दार, झढप, ३० ओथंबूं नये 
म्हणून जे त्याला तिरकस लांकूड बसवितात तें, 
२ ट्कग, आधार. & तीरक(-का-) मठा पु०, 
तारक॒मान(-ण)पु०वाण आणि धनुष्य ही जोडी. 
तीरमार पु० धनुप्यानें बाण फेकगे किं० २ फेकून 
मारणे, तीरासारखा वि० सरळ जन 
| खा ( रस्ता ).क्रि० 
ण मिरज रंषत किं० रेपेनें. २ वेगानें. 
त्वरन; फुकट वेळ न गमावतां; तिडकोसरशी . 


तार [ य० ० > ण > कड 
क ] पु० 2 वाण.२ किनारा ) कडा , 
से ] न्‌ ळक ज्यांच्या उदकाने खानादि- 
आवे भं वशेष पुण्य जागते आणि 
अशा भागीरथी , गोदावरी, ३० 


(<< एक 


तथ 


ह १) 


पुराणप्रसिद नद्या घ्या कि० समुद्री त 
प्र्येक. २ शाळिय़ाम ३० देवांचे ानोदक. २ 
ब्राह्मण, संन्यासी, युरु, २० चे पादोदक. ४ 
पवित्र स्थान. ५. तर्थिस्थानापासून आणलेले जल. 
६ पवित्र स्थाना नाऊन केलेला घमा[वाव ( करण, 
होणें, घडणें ). ७ आपला युरु. & तौर्थी गेल्या” 
वांचून मुंडन हात नाहीं कडू अनुभवाचे रट 
खालहयाशिवाय मनष्य सुधारत नाही. तौर्थकाक 
पु०लाभीा माणूस ततीर्थकुंडी ;तीथ गंडी ,तीरथ्रॅगिंडी , 
तीर्थपाच्री स्त्री तीथोंदक ठेवण्याचे आकारवि- 


' शेपाचें भांडे. ती्थ्रवक्ति, तीथांवालि स्था० ८६ 


. तांथांचा 


अनुक्रम, २ तोर्थाची यादी,- 
जी पूजेच्या वेळा. भाविक लाक म्हणतात. 
तीर्थपंथ पु० गोसाव्यांचा एक पंध. तार्थपाद 
पु० 2 विष्गु. २ आपला वमयुरु, ३ आपला 
पता. ताथिप्रसाद पु८ 2 साधु, यरु, ३० 
कोणी देवदशंना्थ के० कथादि श्रवणार्थ आला 
असतां त्याला तीथ, अंगारा , देवावरील निर्माल्य 


। इ० रूप जो प्रसाद देतात तो. २ साधूच्या दश” 


: नाला कोणी मनष्य गेळें असतां साव या मनुष्याला 
फुले, फळें, ३० जें तो देतो तें. तीर्थयाठा 
| स्त्री तार्थाप्रत वमंकृत्य म्हणून जे जाण डे ग 


तौर्थराज पु० २१ समुद्र. २ प्रयाग ९ 
त्थिरूप १ आपला वाप किं० आश पाती 
नांवामागें पत्रांत लावावयाचा शब्द; ३० त शं 
रूप आण्णा; तौर्थरूप गंगूताई, २ आपला पि 1 
उ० आमचे तीर्थरूप मेल्याला आज पंचावत्न_ 
झालां, तीर्थवटी, तीर्थोटी स्यी० तार्थ म्ह० ; 
जेल ठेवावयाचे पात्र. तीर्थैवासी, ता” 
पु० तौर्थांचे ठिकाणीं राहाणारा साधु पुर त्रि 
कोणीही सामान्य माणूस, तीथांवाथे पु०, ,,, 
ठिकाणा गेळें असतां क्षोर, श्राद्ध, दत माडा तीर 
३० रूप जा कर्मे करतात तों तसुच्चयान - "क्र 
स्वरूप वि० वयोवृद्ध अश्या पुरुषाच्य 
स्त्रीच्या नांवामागें पत्रांत घालावयाचा! कळी ठी 
 तोर्थल्य ? पहा. तीथोटन न० एक टॉर किटी 
हिंडणे; अनेक तीर्थयात्रा करांत सर्तत दवार 
तीथोदक न० २ तोर्थाचें जल. * (अवि 
अभिषेक केलेल जल. तीशथ्रोपवास ७” तती 
ठिकाणीं गेलें असतां जो उपवास र्त 


तीव्र ८८७ तुडे 
क... अ ध्य ब बवे. १2... 
लीथोंपाध्याय, तोर्थोपाध्या पु० ताथांचे | वड्या करतात त्या प्रत्येक. तीळसक्रांत स्था ८ 
एहिकाणीं आपण गेलों असतां जो ब्राह्मण आपण गांवचे पाटील आणि कुल्करणी ह्यांना मकरसंक्रा- 


आपलां धर्मकृत्यें चालविण्यासाठी योजितो तो. 
तीव्र [ सं० ] वि० १ जोरदार. २ उष्ण, ३ 
तिखट. ४ दुःसह, ५ भयंकर. & तीन्नोप्ण वि० 
अत्यन्त कढत. [| ही संख्या. 
“तीस [ सं० त्रिंत ] वि० पंधराच्या दुप्पट 
तीसमारका पु० कोर्णाही पोकळ पराक्रमाच्या 
गोष्टी सांगणारा; पराक्रमाच्या अढाया मारगारा 
मागे “तिसमारखान? पहा 
तीळ [ सं० तल ] पु०? 
दीजांतून तेल काढलें जाते तें 
शरीराच्या त्वचेवर जो बारीक काळा ठिपका 
असतो तो. टीप,-' तीळ ? हा शब्द समासांत 
गेला असतां त्याचें तिळ 'असें रूप होते. & तिळ 
कूट न० हळद, तिखट, तीळ, ३० द्रव्ये कुट्टून 
त्यांचें जें तांडालावण करतात त. ताळताळ 
क्रे० वि० अत्यल्प प्रमाणांत. तिळातिळाने क्रि० 
वि० अगदी थोड्या प्रमाणांत म्ह० लक्ष्यांत न 
येईल अश्या क्रमानें किं० वेगानें ( वाढणे, रोड 
किं० अशक्त होणें, कमी कि० आखूड हाण ); 
उ० मकरसंक्रान्तीनंतर दिवस तिळ्ातिळाने वाढतां; 
उ० कर्कसक्रान्तीनंतर दिवस तिळातिळानें आखूड 
होत जातो. तीळ खाऊन व्रत मोडणे अगदीं 
ह्लुळक लाभासाठो आपली आत्ररू, कौति, प्रतिष्ठा 
₹० गमावून वेणें. टीप,- तीळ हा पदाथ उप- 
वासाच्या दिवशी निषिद्ध आहे. अगाचा तिळ- 
पापड होणें अतिशय संतप्त किं० क्र होणें 
तिळकोंद्‌ स्त्री तीळ भाजन रकि० तळून नंतर 
कुटून त्यांत गूळ किं० साखर इ३०द्रव्य घालून कलल 
श्लाथविशेष. तिळगूळ पु० ए० व० मकरतंक्रा- 
न्तीचे दिवशी ब्राह्मण, देव, इष्टामष्ट, ४० काना 
देतात तें कुटलेल्या तिळांत गूळ धाळून केलेल 
मिश्रण, हें मिश्रण मित्र एकमेकांना देतांना तिळ- 
गळ ध्या आणि गोड बोला ' अतत म्हणतात 
तिलपुष्प, टिळपुष्प न० ? तिळाच्या झाडाचे 
फूल. २ डोळ्यांत पडत ते फल, ॥तिळप्राय 
[तिळभर, तिळतुल्य वि०, क्रि वि० अगदा 
थोडासुद्धा;अगदीं थोड्या प्रमाणांत सुद्धा, तिळवडी 
नगरी तीळ कुटून त्यांत कढावेलेला मळ घालून 


या झाडाच्या 
बरीजविशेष. २ 


. न्तांच्या दिवशां तिळयुळ ३० ची देणगी देतात 


। नंतरच्या पाहेल्या 
! नवऱ्याकडून पत्नीच्या माहेरा 


ती. तिळवण स्त्री० तीळ, गूळ, लुगडे, खण, 
धोतरजोडे, तांदूळ, डाळ, इ० पदार्थ जे ल्झा- 
मकरसंक्रान्तीच्या दिवशी 
किं० पत्नीकडून 


: नवऱ्याच्या घरा पाठविले जातात ते समुच्चयाने कि ० 


तेपाठविण्याचा समारंभ, किं० ते घेऊन जाण्याची 
मिरवूक.तिळागुणी न०शीपुरुप ,नेव्यसेवक ,इ०चा 
परस्परांवर जो प्रातिभाब किं० स्नेहभाव तो(येणें, 


: असगें, होणें ).कोणी माणूस कोणा माणप्लास 


' तळा 


तिळागुणी येणे त्याचा आणे त्याचा प्रातिभाव 
होई असें आनुकूल्य होणे. तिळीं थ्रेंब पडणें 
अत्यन्त संतप्त किं० क्रु होंगे. तिळीं येणे 
स्वाधीन किं० अनुकूल होणें. त्याच्या तोंडांत 
तीळ भिजत नाहो त्याला कांहीं गोष्ट युप्त ठेवितां 
येत नाहो; तो ती फटदिशी बोलून जातो 
तिळव।, तिळवालाडू पु० तिळांचा लाडू 
स्थरी० पांढऱ्या तिळाची एक जात 


: कोणी माणूस कोणेकास तिळीं असणें त्याणें 


. त्याला धाराजेणें असणें 


शेजीची केली आस 
आणि तिळातेळ तुटे मांस आपली शेजारीण- 


' ब्राई अडचणीच्या प्रसंगी आपल्या उपयोगाला 
! येईल अश्या आशेने तिच्याशी धरोबा वाढविला 
. तर त्या धरोव्याचा उपयोग व्हावमाचा तो बाजू- 
' लाच राहन त्याच्यापासून आपणाला बहुधा उप- 


| 
| 
| 
| 


द्रव मात होतो. त्याचे माझे तीळ तुटले त्याचा 
माऱ्याशा किं० माझा त्याच्याशी आतां कोण- 
त्याही प्रकारचा तंब्रंध राहिला नाहीं 
तीक्ष्ण[[ख०]वि०१झोंबरा. २ उष्ण, ३ बारीक 
टोकाचा. ४ तछख धारेची (तरवार ३० ). ५ 
जोरदार; आवेशायुक्त. ३ कडक. & तोह्ष्णांछयु 
पु० सूर्य. तीक्ष्यायस न० पोलाद. तीक्ष्णतंडुला 
पिंपळी . तोक्ष्णदंष्ट पु० वाध. तीक्ष्णसार पु० 
लोखंड. तीक्ष्णदंड पु०५ कडक अमलदार किं० 
अधिकारीं. तीक्ष्णाइ स्त्री० तीक्ष्णपणाचा गुण 
तुई सख्री० जरीचा दाल; जंरौची पट्ट 
जी चोळीच्या बाह्या, पाठ, ३० ना शोभेसाठी 


' लावितात, 


तुकडमाड्या 


तुक(-क-) ड माड्या, तुक(-क-)ड बाव 
खाला “ तुकडा २ मध्ये पहा 

तुकडा [ हि० ] पु० » पदार्थमात्राचा खंड 
पढाथाचा तोंडून, मोडन, फाडून, किं० भरिरून, 
काढलेला [कि० निघालेला भाग, २ ( लाक्षाणिक ) 
भाकर; भाकरी विकरी; गर्रांवाऊ जेवण, & 
तुक(-क्क-)डमोडया तुक(-क-)डबावू पु० 
१ जा संताराची काळजी कांहो करात नाहा 
० कांहाही काम करात नाही आगे ञो 
केवळ जेवावयाच्याच उपयोगाचा असा मनुष्य. २ 
दुसऱ्याच्या घर्रा पुष्कळ दिवस संकोच न वाळ- 
गता नल्ज्जपणानें पाहुणा म्हणून राहातो तों 
एकाद्याच्या घरो तुकडा मोडीत पडणें त्याच्या 
घरा नि:संकोच वृत्तीने आणि निलंज्ञजपणानें 
जवात असणे. भाकरीचा तुकडा, र्‍राकरतुकडा 
पु० गरोवाऊ जेवण. तुकडा तोडून देणे. ? 
भाड, सुरवत, न धरता स्पष्टपण नकारा. 
त्मक उत्तर देणे. कोणेकाला तुकडा द्णे 
त्याला वाटा देणें; त्याला वाटेकरी करणें 
हातापार्यांच तुकडे पडणे आते कष्टा य़ा 
कामाने हातपाय दुखू लागणें. ह्याच सरणीने कम- 
रचे क० पार्ठांचे तुकडे पडणें, ३० वाक्षप्रचारांचा 
अथ जाणावा, एकाद्या पदार्थांचे तकडे पडणें 
त्याचा म्रागणी फार असणें; त्याच्यावर लाकांच्या 
उड्या पडत असणें; त्याबद्दल सर्वांचे प्रयत्न सुरू 
असण, कांहीं कामाचे तुकडे तकडे पडण तें 
झपाट्याने केळं जाऊन संपाविळें जागें तुकडया 
[वे० लोकांच्या जवणाच्या किं० फराळाच्या एन 
वेळा त्यांच्या धघर्रा जाणें आपणाला कांही 
खाववाला [देले जाईल अश्या इच्छेने नऊ तुक- 
डयाचा चाळा स्त्रो०् नऊ तुकडे एकत्र शिवून 
केड्ला चाळा; हिच्या उल्ट “* अदुंड चोळी 

तुकर्डा [ स तुकडा ] ख्ी० तेन्य कि० 
कोणताही मोठा जमाव किं० दश ह्यांचा एकत्वानें 
च्यवहार करणें गैरसोयीचे असतें म्हणून त्यांचे 
ज्ञ ल्हान लहान विभाग करतात करिं2 पाडतात 
ते प्रत्येक; उ० नूतन मराठी बदाल्यांत इंयेजी 
सातव्या इयत्तेच्या बारा तुकड्या आहेत 

1० २ तराजूंत घालून पदार्थांचे 

चजन रुरविणें णत्याही साधनाने एका पदा- 


ट्ट 


“जै 


तुग 


थाच्या मानानं दुसरा पदार्थ किती कर्मा किंळ 
आवक महत्त्वाचा ० योग्यतेचा किं० दर्जाचा 
आहे ह ठरविणे, ३ एका पदाथोची दुसऱ्या पदा- 
था बराबरी करण .दरणक पदार्थ दसर्‍याच्या दर्जांचाः 
क्र० याग्यतचा आहह अस म्हणण कॅ० ठरावणं 
कणे, तुकविणें, तुकाविणे स० क्रि०(मान 
माथा, डाके, मस्तक, ३० ) ह्या खांद्यावरून त्या 
खाद्यावर डालावण ,-संर्मात दर्शावण्यासाठा 
तुकतुका सा ८ चकार्का; तजला, 
तुकतुकीत वि० चकचर्कात : तजेलेदार 
तुकमा [ फा० तुकमाह] पु सुडाचे बिरडे 
तुकाई [ म तुकणें ] स्त्री 2 तोलग्याची 
क जालण्याचा क्रिया के० त्या त्रियिवदरल दिलेली 
मजूरा ॥क८ त्या क्रियेने ठरलेले वजन 
तुकुसराइ, तुळुंबराइई [फा० तुखूमे राहानू] 


। स्ा० तुळ्ांचा क सत्रजांचा वाजि प्रल्यक. हा? 


उपासाला खातात. व 

तुकल, तुकल स्त्रा> कनकावठ्यासारखा 
एक वावडा; एका विशिष्ट आकाराचा मुलें उड 
वितात तो पतंग 

तुक्का, तुका [ फा० तुकाह ] पु० 2 वोथट 
वाण; ज्याला अणकोर्चादार टॉक ० अयन नाही 
अलातार, २ दुसऱ्याला मारलेला सोंग्य टॉमणा. ३ 
आरोप, ठपका; उ० त्या चोरीचा तुक्का स 
भाऊ मजवर ठेवून गेला. ४ कोणेकानें आपली 
विनाति मान्य केला तर उत्तम, मान्य न केली तर 
फारस विघडत नाहो, अशा बुद्धीनें त्याला केलेली 
वनात; क्रि टाकणे. & लागला तर 
नाहा तर तुक्का आपला प्रयत्न सिर्द्दास गेला तर 
मो तार (वाण ) मारला अक्षें म्हणावयाचे, आणि 
लद्धास न गेला तर मों मारतांनाच तुक्ता मारला 
अल्ल म्हणावयाचे, अशा धोरणाचे वर्तन ( चांगल्या 
कि० वाइंट अर्थानें 

हुंग [ सं० ] "जा 2उंच, २ लांब, २ बा 
४ आवेशाचें ( भाषण, वर्तन ).& तुंगभदर उ 
मत्त हत्ता चे धरण 

तुग पु० 2 टाळी; समुदाय, २ नदी जी 
के० धक्का. २ पाण्याचा उच्छवास. ४ या 
आकाराचें पात्र. ५ पखवाज ठेवावयाची खं 
किं० पिशवी 


तुंगार 


तुंगार पु० शिवोपासकांचा एक पंथ किं० त्या 
पंथाचा कोणी इसम. 
_ तुच्छ [ सं० ] वि० ९ 
हिशेंबांत न धेण्याइतका लहान किं० थोडा . 
कोणेकाला तुच्छ करणें ( किं० लेखणं 1० 
मानणें ) त्याचा धिक्कार करणें; त्याला 
तिरस्कारणें. 

तुझा ' तूं * ह्याची पष्ठी पुलिंगी एकवचनी 

तुटक [ म० तुटण |] ॥व० 2 जां एकसारखा 


तिरस्कारास पात्र. २ 


ट्टर 


€ | 


नाहा, म्हणज ज्यांत मध्य मध्य खंड आहेत, असा , 


(रस्ता, भाषण, ग्रंथ, ३०); मधून मधून ञ्यांत 
रिकाम्या जागा आहेत अस्ता. २ असंत्रद्ध (भाषण); 
पूर्वापर संब्रंध ज्याचा नोट्सा जळत नाहों असें 
(भाषण), २ विस्कळित झालेला (व्यापार, व्यव- 
हार, सावकारी, इ० ). ४ दुसऱ्याचे मन जेणे- 
करून तुटते, म्हणजे आपणावरून उडते, असें 
( भाषण किं० स्वभाव ). ५ असें भाषण कर- 
ण्याचा स्वभाव ज्याचा असा ( माणूस ); तुसडा 
( माणूस ). ६ मातेचे स्तनपान 
सुटलें आहे असें ( मूल ). ६ प्क्रमेकांना लागून 
क्रॅ चिकटून नसलेला. ( शेते ३० ). & तुटक 
श्रेंब, तुटक.पाऊस पु० १२ मधून मधून ० थांबत 
थांबत पडणारा पाऊस. 
तुटक मजकूर पु० ज्याचे भाग आणि विभाग 
पाडलेले आहेत असा य्रंथ, लेख, भाषग, इ०. 
तुटका [ म» तुटणें ] वि० २ तुटलेला; 
खंडित.२मध्ये मध्य रिकाम्या जागा किं० खिंडी 
असलेला. २असंबद्ध; संलय़ नसलेला. ४ ज्याचा 
पूर्वापर संबंध जुळत नाहीं असा ( अंथ, हर्कागत 
० ). 3 ओठ तुटका वि ज्याचा ओठ तुटला 
आहे असा. ह्याच सरणांनें हाततुटका, पाय- 
तुटका, नाकतुटका ३० समासांचे अर्थ जाणावे 
तुटकाळ [ म० ठुटण ] वि० वर ' तुटका ? 
पहा. , ह. 
तुटणे [ स० चट्‌च्तुटणे, तोडणे ] अ० क्रि० 
१ शास्त्रादिकांचा प्रहार झाल्यामुळे किं० फार ताण 
तल्यामुळें पदार्थाचे दोन खंड किं० तुकडे होणें 
२ आजार, अपुरें खाणें, विवेचना , ३० कारणांनी 
( शरीर ) कृश होणें. २ म्हातारपणासुळें किं० 
काळर्जामुळे ( आहार ) कमी होणे. ४ पदार्थाचे 


ज्याचे नुकतेच । 


२ पावसाची मंडशी सर. ' 


शण शश शी शीत 0 तशशाा-:::-:--:-.--.ननचळळूळूँरदब१लक-, 


तुटवडा 


वजन कि० परिमाण भरावे तितक्रे न भरतां त्यांत 
कमता दिसन येगें. ५ कमी होणे, बंद होणें, बंद 
पडणें; उ० ओला चारा बंद होतांच गायीचे दूध 
तुटलं, ६ एकादी संस्था, मंडळी, किं० जट विस्क- 
ळढित होणे, म्हणजे त्यांतील माणसांची पांगापांग 
होणें. ७ ( रस्ता, मजल, किं० अंतर ) आक्रमिल 
जागे. ८ (भांडण, कब्जा, वाद, ३० ) निकालास 
लागणें म्ह० संपणें किं० त्याचा अत होणे. टीप,- 
ह्या क्रियापदाचे कांही वाक्यप्रचार मात्र खालीं 
देतों. 8 तारा तुटणे आकाशांत तारा सरोदेशी 
इकडून तिकटें सरकणें. एकाद्या खाद्यावर तुटून 
पडणे आधाक्याप्रमाणे ते खात सुटणे. एकादा 
माणसावर तुटून पडणे त्याच्यावर हछा करणें 
( वादांत किं० मारामारोंत ). एकाद्या कामावर 
तुट्ठून पडणं त्याच्याकडे तनमनधन लावून तें 
नेटाने, हिंमतीने, आणि उत्साहाने करणे. एका- 
याला एकादे घर तुटणे तें त्याला वज होणें: तेथें 
त्याचें जाणें बंद पडणें. सूळ तुटणें मुलाचे स्तनपान 
सुटणे किं9वंद होणें. एकाच्या चें मीठ तुटणे त्याचा 
चरितार्थाची साधनें नाहीशीं होणें किं० वंद पडणें. 
नखानें तुटे त्य़ाला कुऱ्हाड कशाला ? श्रुलक 


: साधनाने कि० अल्प शक्तीने जे काम होण्याजोगें 


आहे तें करावयाला मोठे साधन किं० पुष्कळ शाक्त 
कोणी योजीत नाहीं. फुटले मोती तुटले सन 
सांधूं न शके विधाता फुटलले मोतों पूर्वी प्रमाणें 
करणें अशक्‍य आहे; तत्तेंच एकाद्याविषया कोणेकाचें 
मन कलुषित झालेलं असल्यास तें पूर्वीसारखे स्वच्छ 
आणि साफ करणें अशक्य आहे.एकाद्याचा जाव 
तुटणें काळर्जीनें किं० उत्कंठेने तो व्याकुळ होणें 
एकाद्या माणसासाठी एकाद्याचा जीव तुरणें 
त्याच्या सुखस्थितीसत्रधाने त्याला फार फार 
काळजा लागलली असणे, तुरंपुजा [ स तुटकी 
(थाडी)-- पुंजी (सामग्री) ] वि० 2 थोड्या भांड- 
बलावर चाल|[वलला (व्यापार, व्यवहा[र).२ थोडका .. 
अत्यल्प. तुटपाणी न० ऊस, वांगी, ३०, जित्रबास 
त्यांचा जीव जगे इतकेंच जें पाणी देतात तें 
तुटरा [ स० छुटण ] चि० १ ढिसूळ; ज्याचे 
आपल्या आपण तुकड पडतात असा. २ तुटलेला 
२३ असल्प निमित्तावरून भांडावयाला उठणार]. 
तुटवडा पु० खालो ' तुटार २ नहा, 


तुटसाल 


तुटलाल [ म० तुटग ] वि ० भांडयोर;ज्याचे 
कांगाश्या पटत नाहां असा. 


तुटार [ म तुटणे |] वि० तृटलेला: मोंडका; 
छिन्न विच्छिन्न. 
तुटार, तुटारा, तुटाड, तुटाडा, तुटवडा 


(-ळा ), तुटोडा (-ळा) [ म तुटणें ] पु० 
2 याग्य पॉरमाणांपेक्षां कमताई, २ तोटा, हानि, 
चुकतान ( पडणे, येणे, होणे ). 
तुटारी [ म० तुटणे ] स्त्री८ अशक्तपणा 
९ म्हातारपण, फार दिवसांचा आजार, इ० मुळें 
आलेला ). 
तुटावणे [ म० तुटण ] अ० क्रि 2 काणे- 
कावर रागाने ह्या करणें ( मारामारीत, किं० 
भांडणांत ). २ (ण॒काद्या खाद्यावर) तुट्रन पडण. 
२ ( तमाद्या, खेळ, इ० ) पाहावयाला घाईवा- 
ने पुढें सरस्तावणें किं ० गदींत घुसणे. ४ (पाऊस) 
कोसळणे किं०एकदम जोरानें पटू लागणे, “आभाळ 
घुटावणें ) ह्याचाही हाच भरर्थ आहे. 
तुर्टा, तुट्टी [ म० तुटगें ] सी० 2 तुटण्याची 
पक्रवा. २ खड, खिंडार. ३ न्यूनता, कमीपणा 
४ मंत्रा ताडण्याची क्रिया ( मुलांच्या भावत ) 
तुटांर | म० तुटणे ] वि० ढिखळ, कमजोर. 
अर ' तुटरा *पहा. 
तुंड ( सं० ] न० 2 तोंड. २ चोंच. 
तुडगुडें न० मुलांचा खुळघुळा 
तुडतुडण अ० क्रि० १ फुटणे; भेगळणें, २ 
भाज़ल जात असलेलें धान्य तुडतुड आवाजाने 
युक्त हाण, ३ तिरसटपणे दोलगें. ४ तोंडांतल्या 
क्तोंडांत अस्पष्टपणें ब्रोळणें [ जंत 
तुडतुडा पु० १ ण्क जंबला झाड. २ एक क्षद्र 
तुडी वि० १ तुडतुड आवाज करणारे 
वान्याचे दाणे ( भाजतांना किं० चावतांना ). २ 
०4 शत टचटचोत आहेत असा ( भात ),. ३ 
टणक , 
तुडतुड्या वि० १ तिरसट ( स्वभाव ), २ 
पतेरसट स्वभावाचा ( मनष्य ) 


तुडावेण स० क्रि पायांखालो प थांचा 
चेदामदा करणं 

तुडस, तुटसाल 1 
प वे०१ तुसड्या स्वभावाचा 
श्तर २ भांडखोर 


बी 


वील 


तुद 
तुडुकतुडुक क्रि वि येये ( नाचणे ). & 
वाडलाचे बुडूखा आणि नाचे. तुडुककुडुक 
श्थाड्या अवाधेपुरता आपल्याकड आलला आधकार 


गाजञावग ( उपहासांत ). २ आपल थोडंस वय 


ज्यास्ती आढ येवढ्या जोरावर लहानांवर करडा 
अमल चालाबण ( उपहालांत ). 
तुडुंब, तुडूम, न० वोड्याच्या पाठीवर धात- 


: लेली नवत. 


तुडुंब, तुडुम, तुडुंबंब [क्रि वि कांठोकांठ 
( भांड्यांत पाणी, पोटांत अन्न, ३० ). 

तुणणें स० क्रि० फाटलेल्या वस्त्रांत सुतें भरून 
तें पूवीप्रमाणें दिसेल अलें करणें; ( वक्ष ) रफू 
करणे. & तुणणावळ ,तुणवाई, तुणाइ स्थ्री० 2 
वस्त्र रकू करण्यावद्दलची मजूरी. २ वसन रफ कर- 


* ण्याच्या कामांताल कसत्र. 


, आणि तो उपहासाल पात्र होतो 


तुणतुणे (-ने ) न० 2 एक पक्षा. २ गोवळ , 
शाहार, इ० कांच एकतारी पितळेचे वाद्यविशष 
२ मोर नाचे म्हणून तुणतुणें नाचे मोठ्य़ा 
अनुकरण लहानान केल असतां ते त्याला साधत नाहा 
ह्याच अथाचा 


: दुसरा म्हण,-मोर नाचे म्हणून लांडोर नाच 
. एकाद्या गाष्टांचे ( किं० गोष्टांबद्दल ) तुणतुण 


लावणें तिचा व्यास घेणें; तिच्यावदळ एकसारख 
वोलत राहाणे; तिच्यात्रदल कोणेकाजवळ मागण 
करीत राहाणें. तुणतुण्या पु० १ तुणतुणे ह वाद 
वाजाविण्याचा वंदा करणारा. २ समर्थाची रा 
ओढगारा त्याचा बगलबच्ा . 

तुताती स्त्री नांगर हाकणार्‍्याच्या चावर” 
काची वादा 

तुतारी स्वी ० फुंकून वाजवावयाचें एक वाथ” 
विशेष. & तुतारजी पु० हें वाध वाजविण्याचा 

1 करणारा किं० ते वाजवावयाचें कर्सत 
शिकविणारा 

तुतिया [ हिं० शरूश्रिया | पु० मोरचूद 

तात्या [ अ० तूतियाह ] स्त्रा० 
आराप; आळ. ताहमत 

तुता [अ तूत्‌ ] 
त्याचें फळ 

तुत्या पु० सोनार लोकांचे एक आउत. _ 

तुद्‌ ( सं० ]न० 2 पोट. २ल्ट्ट पाट वि 


छोटा 


[० एक झाड तुत न 


तुपट 


१ फार जेवण झाल्यामुळें ल्ट्ठु झालेलें ( पोट ). र 
रोज यथेच्छ खाणें पिणे मिळत असल्या कारणाने 
आणि कांही काळर्जांकांटा नसल्या कारणानें ल्ु 
किं० युबसुवीत झालेला ( मनुष्य किं० पु ). २ 
संपात्ति कि० अधिकार यांच्या यागे गविष्ट आवि० 
उन्मत्त झालेला, ४ अमली पदार्थांच्या सेवनाने 
केफांत आलेला. & पोट तुंद्‌ भरणें आवठ जेवण 
झालेलें असणें. तुदिल वि० लठ्ठ पोटाचा; पोट 
सुटलेला; ढेरपोट्या . 

तुपट , तुपगट,तुपटाण, तुपसाण, तुपष्टाण, 
तुपाळ पुढें * तूप * मध्यें पहा. 

तुफान | अ० तूफान्‌ ] न० १ तसुद्राचा 
क्षोभ. २ वायूचा क्षोभ. ३ ( लाक्षाणेक ) कोणे- 
कावर केलेला खोटा आरोप. ४ नासाडी, विध्वंस, 
एवे० जोरा वाहाणारा किं० सोसाऱ्याचा 
( बारा ); ्षुन्य झालेला ( ससुद्र ); मस्तीला 
आलेला ( घोडा ). तुफानखोर, तुफानी वि० 
दुसऱ्यावर अपराध लागू करण्याकड प्रदत्त ज्याचा 
अता % >. न ढ » “२ 

ठुंब न० ९ त्ेलराहाटाचे दांत्यांच चाक. २ 
चाकाचा तुंब्रा ( म्ह०मध्य भागाचा अवयव ,-जा 
आंसांभोंबतीं फिरतो).२ तुभारा. ४ नंदाचा प्रवाह 
आडविण्यासाठो घातलेली भिंत कि० बंधारा, छे 
तुंबजोड पु०, ठुंबजोडी स्त्री वैलराहाटाची 
दांत्यांची दोन चाके. क 

तुबक स्त्री० तोड्याने पेटवावयाची न 

तुंबडी स्थी० १ शरीरांतील फाजील कि० 
नासके रक्त काढावयाचें एक साधन; एका 2|काला 
बारीक अशा! नळीच्या रूपाचे हें साधन असत. र 
गोसावी, बैरागी, ३० चें मिक्षा मागावयाचे 
भोपळ्याचे 1$०लांकडाचें.पात्र .२एक तंतुवाद्यविशष , 
ज्याला एक भोपळा अततो. & स्वताची तुंबडी 
भरणें आपणाला पाहिजे अस्षेल तितके पदरांत 
पाडून घेणें. एकाद्याला तुंबडी लावणें १ तयाची 
मेच्छा पुरविणे. २ त्याच्यापासून एकसारखे द्र्व्य 
किं० कांहीं पदार्थ मागून वेणें, तुंबडीबावा पु० 
गोसावी .तुंबणें,तुंबळंणं अ “क्रि ० शनर्दाच्या र्किं० 
वाटाच्या पाण्याच्या किं० गटारांतालि मेल्याच्या 
गर्ताला कांहीं अडथळा आल्यामुळे त पाणी ्किं० 
तो| मैला सांचून राहागे. २ कोणत्याही प्रकारचा 


८९र 


तुरंग 


कामें वेळच्यावेळी न केला. गेल्या कारणाने ता 
जमत किं० सांचत जागे, 

तुंबळ [/०तुसुल ] वि० जोराचे, कि० आवे- 
शाचे ( युद्ध, लढाई, वादाविवाद, ३० ). 

तुंबा पु० ? पांढरा कडू भोपळा. २ ह्या 
भोपळ्याचे केलेलें पाल किं० वारदान. २ हत्या- 
राचा मूठ हा भाग, ४ कुऱ्हाड, कुदळ, सुताराची 
वाकस, इ० चा माथा कि० जाडी भाग;-धारेच्या 
दुसऱ्या टोकाकडचा. ५ चाकाच्या मध्य- 
भागचा अवयव; तुंब. तुंबारा. ७ दुधानी 
नांवाचे झाड. ८ तुमान. 

ठुंबारा, तुबाडा [ मठतुंबणे] पु०१पाण्याचा 
प्रवाह आडवून पाणी तांठविण्यासाठी प्रवाहांत 
जी भिंत थालतात त. २ कोणतेंही सांचलेले 
काम.२३ पाण्याची गति प्रतिवद्ध झाल्याकारणाने 
सांचलेल पाणी .४भांड्याचें किं० कोणत्याही बार- 
दानाचें भोक घुजावेण्यासाठों त्या भाकांत घात- 
लेला फडक्याचा चोंभा, ठोकलेली खुंटी, ३०. 
५ शरीरांत एके ठिकाणा सांचलेले रक्त किं० 
अश सांचलेल्या रक्ताला वाट मिळाठी असतां जो 
प्रवाह सुरूं होतो तो. [ वेल, 

तुंबिनी [ खॅ० तुंबा ] स्थी० कडू भोपळ्याची 

तुंबी [ सं० तुंबी ] स्रा० १ कडू भोपळा. २ 
ह्या भोपळ्याचे केले पात्र. [ पहा. 

तुंबुरा , तुंबुर्जा मागे * तंबुरा, * * तंबुरजी * 

तुमान [ फा० तुंद्रानू ] छरी० पेल विजार . 

तुमारा पु०झाडाला एकदम फूटूं लागलेले अंकुर 
समुच्चयानें; धुमारा . 

तुमल [ सं० तुमुल ] वि० २९ गोंगाट किं० 
गलबला यानें युक्त. २ जोरदार. ३ घोटाळलेला 
न० आवेश्याची लढाई किं० मारामारी. 

तुमुल [सं ०्तुमुल ]वि० जोरदार, आवेशयुक्त 
(लढाई, मारामारी ). 

तुर [ सं० तूर्य ] न० एक वाद्याविशेष 

तुरडे [ हिं० तुरई ] स्थी० १ भोपळ्याच्या 
वगौतील एक झाड. २ दोरन्हिकडे टोके असलेला 
खिळा; सुरत्ता. 

तुरकी स्रीघोड्याची एक चाल.हिला ' तुरकी 
चाल ? असेंही म्हणतात . क [ बंदीखानां. 

तुरंग [ पोचुंगीझ्‌ टॉक ] पु० कारागृह , 


५ 


तुरग 


तुरग, तुरंग, तुरंगम [ सं० | पु० घोडा. 
तुरगी, तुरंगी स्त्री० घोडी . 

तुरंजञ [ फा० ] म० महाडुंग. 

तुरट [ से० तुवर, तूवर ] वि८ तुरटी 1८ 
फटकी यांच्या चवीचा. 


तुरटी [ सं० तुवर, तूवर ] स््री८ फटका हा 


पदार्थ. & तुरटाई स्त्री० तुरटांची चव 


तुरंतुर फरफुर न८, तुरतुरा स्रा 2८ वाडा वळ | 


गरांवान केलेला मोठा भपका (करणें ,लावणे ,मांडण ) 
तुरपणे स० क्रि० वस्त्राचा कांठ किं० कड 
आंत वळवून घेऊन शिवणे. 
पण्याची क्रिया. 
तुरंबंणे स० क्रि ज्या कोणाला कांही पदा- 
थांची गरज असेल त्याला त्याच्याबद्दल तिष्ठत 
ठेवणे, किं० खोळवून धरणें. अ० क्रि० पदार्थ- 


विशेष जो आपणाला पाहिज आहे त्याचेसाठी । 


तिष्ठत बसणें किं० खोळंबून बसणें, 

तुरेंबणें अ० क्ि० 
ताटे कणसें धरण्याच्या स्थितीस येणे. २चरफडणे. 

तुरबत [ अ० | स्त्रा० पुरलेल्या मुसल्मा- 
नाच्या थडग्यावरचा लांवोडा रचना विद्दोष 

तुरबी स्था? १ तुळस, आंबा 
इ० ची मंजरी किं०डिकर्श,२ कोंवळी फांदी ।० 
फांदीचा कावळा मोड, 

तुरवुरणें अ० [क्र० १ चरफडणें, पिरपिरणे 
२ ( झाडें इ० ) टवट्वीत दिसणे, 3 ( झाडें ३०) 


1 हू, 


नवान पहवांनीं यक्त होणे, ४ वृक्षाला धमारे 
फुटण, [ फांदी 


ठतुरमणा पु० कावळ्या पलछबांना युक्त अशी 
तुरमण न० पान, फूल, किं० फळ,यांचें आव- 

ज बहुधा हूरव्या रंगाचं असते 
तुरला पु० दृक्षाला नव्या पानांच फटतात ते 
काब |के० अंकुर प्रत्येक; कोंबळें पान 

तुरमा स्था० तुळस, सबजा आंबा, इ० ची 
मजरा, वर “ तुरंबी * पहा 

तुरसुडा स्त्री० डोक्याने मारलेली सुसंड क ० 
डसाणी ( देणें ). मागें “तरमुंडी > पहा 


तुरथ, तुररे पु०-ज०व० बेलाचे ताणे 


॥» दारी 
चद्धतात 


र्ण 


"ज्यांना 
> ३० ना वळसे घाळून वेला वर 


तुरपणी स्त्री» तुर- 


वाजरी, ३० चा. 


पाच, सवजा, । 


“--->>><<<<<<><<><<<<><<<<<<<><>>><<>:>:.नननूूू---&6 . ृ"."." > 


तुरीच 


तुरवठे न? खडकाळ जमीनावराल साफसूफ 


। करून लागवडीस आणलेला प्रदेश . 


तुरंब न० एक प्रकारचें भात 

तुरळ, तुरळक, तुरळत क्रि वि० १ मधून 
मधून; विरळपणें; कोठे कोठे. २ ठाशीव रीतान 
वल्माद न 1वणतां. २ मध्य मध्य कोहा काळ 
जञाऊन ( झोप येणें, पाठ करणें,इ० ). 

तुरळणें [ म० तुरळ ] स० क्रि ९ कांही 
पदार्थांची ठाशीव रचना किं० मांडणी मोडून ती 
विरळ करणें. २ ( वल्नादि ) सईलसर रीतीने 
विणणे . 

तुरा [ अ० तुराह ] पु० २ पागाट, 
मुंडासे, ३४० बर लावण्यासाठी ।क८ खोावण्या- 
साठो मोतो, फुल, ३४८ चा जो स्चनाविशेष कर- 
तात ता. टीप,-तुर्‍यांचे अनेक प्रकार आहेत; 
कळाचा तुरा, फकर्डाचा तुरा, चक्रांचा तुरा, 
दुलडी तुरा, वुरजी त्रा, ४० ३० इ०, २ राज- 
गिरा, मका, ऊस, इ० स जो युंच्छविशेष येतो 
तो. ३ मंजरी , मोहोर. ४ एक प्रकारची लावणी , 
जात मनुष्य देवाला स्वी करपून तिला आळवितो 
पुरुषाची आजंबे स्री करीत आहे अश्रा! मजकु- 
कुराची जी लावणी तिला “ कलर्गा लावणी? 
म्हणतात, मागे : कलगी ? पहा. & तुरा लावणे 
१ कांहीं अललोकक किं० मोऱ्या पराक्रमाचे किं० 
देशहिताचे कृत्य करून कौलिं सवंपादणें किं० वैंभ- 
वास चढण. २ वादांत सरशी मिळविणे किं० वर- 
चढ ठरण, तुरा लावून फिरणे १ खोट दिवाळ 
काढून, किं० एकाद्या संस्थेत किं० कांही कार- 
भारांत पैसे खाऊन तुरंगांत जाऊन वाहेर आल्या- 
वर निर्लज्यपणानें समाजांत वावरणें. २ काय- 
द्याच्या पेंचांत आपण न आडकू अश्शा प्रकारे 
काहा गुन्हा करून कोणी मनुष्यानें निलेज्यपणान 
समाजांत हिंडणें 

तुराठा , तुरकटा (-ठा.) | म०तूर--काठी] 
स्त्रा० तूर नांवाच्या झाडाचें खोड किं० बुंधा 

तुरांबा, तुरा आंबा पु० आंब्याच्या मोदी" 
राला अगदीं पाहेल्यानें धरतो तो आंबा. __ 

तुरीये न० तांदुळाची एक जात [बोटा - 

तुरी [ सं० तार, तुरी ] स्त्री० कोष्ट्यांचा 

तुराय तुर्य[सं० ]वि०चवथा, छतर्रायावस्यरा / 


2 पागोटे, टोपा , 


तुरुंग 


तुयीवस्था; स्री ब्रह्माशी तादाल्य झाल्याची 
स्थिति; जागृति, स्वप, आणि सुपुप्त; ह्या तीन 
अवस्थांहून वेगळा अश्या जी [स्यात ता. तुराय यंच्र 
न० वृत्तचतुथांशरूप काष्ठादिकांचे साधन ,-दवस 
किती आला ३० जाणण्याच्या उपयोगाचे 

तुरूंग [ फोच्युगीझ टाकू ] पु० केदखाना 

तुरुंब क्रिटावेल्कोठाकाठ (भांडे ० त पाणा 
इ० भरण ) 

तुरुत [ सं० त्वरित ] क्रे० !वे०१ जव्हाच्या 
तेव्हां: ताबडतोव्र. २ ह्या वेळा; आता. &तुरूत 
दान महापुण्य जं द्यावयाचे त यांग्य वळा 

देल्यास घेणाराला उपयांग होता आणण दणाराला 

पुण्य लागते 

तुरुतुरु क्रि [वट ८ प1ऊल [वशष अत- 
रावर न पडतां जलद !क० त्वरन ( चालण ). २ 
हलक्या स्वरांत पण भरांभरां ( बोलण ). टीप, 
ह्या दोन्ही अर्थी तुरुतुरुकन्‌ (-कर,-ंददा 3 हे 
शब्दही योजले जातात 

तुरूप स्त्री ० मागे तिररांप ' पहा 

तुरेवाला [ म० तुरा ] वि० तुर्‍्याच्य। संप्र- 
दायांचा शाहीर. मागे तुरा * पहा 
तर्‍ऱ्ये न० तांदुळाचा एक जात 


तऱहाटी [ म० तूरनकोठ! ] स्त्राक ठ्रद्या | 


झाडांचा बुवा. मार्गे * तुराठो ? पहा 

तुलक | स० तुल 1 पु०,न० कापूत 

तुलई॑ [ सं० तुलन््कापूस ] स्त्री० पिशवीत 
विरळ विरळ कापसाचा थर धालून मधून मधून 
शिवून पांधरावयाला करतात ते आच्छादन डल्र 


तुलना, तुळणा [ सं० तुलना ]स्त्रो०र दान | 


वस्तूंपैकीं एक वस्तु कांणच्या गुणाने कमी आह 
किं० अधिक आहे हें ठरविण्याचा करवा. २ 
दोन पदार्थांत साम्य; बरावरी; उ० काल्यास 
वाथाची तुलना यावयाची नाहा 

तलसी, तुळशी [ सं० ] स्त्रार तुळस ह्या 
नांवाचे झाड,-जे सव हिदू पूज्य मानतात. 8 
तुलल!पत्र, तळश्ीपत्र न० तुळस ह्या झाडाचे 
वान. २ दाक्षणा देणारा मतुष्य दक्षिणेला विन- 
याने * तुळशीपत्र ) म्हणता; ३० भटजीबांवा 
माझ्या ऐपतीप्रमाणे मा छुम्भाला ह तुळशीपत्र दत 
आहें, ह्यांत संताप माना. एकाच्या पदाथावर 


८९ 


2 
4 


तालळित 


तुळशीपत्र ठेवणें ता दान करणें; तिच्यावर'चें 
स्वामित्व सोडून देणें; उ० तूं रामभाऊला दिलेल्या 
पंचवीस रुपयांवर तुळशापत्र ठेव ( म्ह० ते परत 
मिळण्याचा आश्या सोंडून दे ). तुलसी- 
घृंदावन, तुळशीवंदावन न० तुळस हें 
झाड ज्या रचनाविशषांत लावितात तो रचना 
विशेश. हो दंदावनें दगडाविटांची कि 
पितळेचा किं० चांदीची असतात. तुलसीविवाह 
पु०,तुळराचिं लग्न न०कार्तिक शुद्ध द्वादशीस 
विष्णूची मूति आणि तुळस ह्यांचा लावितात तो 
विवाह ,म्ह०्तें लभ. तुलशींत भांग स्थी८ चांगल्या 
कुटुंबांत जन्मास आलेला वदमाष पोरगा. भांगेंत 
तुळस स्थी० बदमाष कुटुंबांत जन्मात आलला सद्द- 
तेनी मुलगा.तुळःशाच्या मुळांत कांदा लावावा 
लागतो चांगल्या पारणामासाठां कधी कधी वाक- 
डा उपाय योजावा लागतो .तुळस ह्या शब्शाचे इतर 
समात ' तुळशीकाष्ठ, ' * तुळक्लीमंजरी * हं 
सहज समजण्याजोगे आहेत. 

तुला, तुळा [ खॅ० ] स्त्री १ वजन; वजन 
करण्याची क्रिया. २ माप; मापण्याची क्रिया. २ 
मेप, वृषभ, ॥मथुन, कक, [सह र "कन्या; छुला, 
वृश्चिक, धनु, मकर ;,कुंभ,आणे मान, ह्या सूयाचे 
आकोशांतील संचरण दाखविगाऱ्या ज्या बारा 
राशि त्यांतील सातवी रास. ४ साइच्य, 


। साम्य, बरोबरी. ५ तागडी, तराजू. ६ आपल्या 


पापाचें निरसन व्हावें म्हणून आपल्या शरीराचे 
वजन करून आपल्या भारंभार सोनें, र्पे,साखर, 
इ० पदार्थ ब्राह्मणांस विभागून देणें हा विधि किं० 
ह्या विधीने जें दिलें तें .( करणें, देणें ). & तुला- 
दान न० वर “ तुला अर्थ ६ पहा. तुळा पुरुष 
पु० “तुला? अर्थ ६ प्रमाणें ठरलेले जें पुरुषाच्या 
भारंभार थावयाचें सोनें, चांदी, मोठ, इ० तें. 
टींप-ठुलादान किं०तुलापुरुष इं महादानांपेकीं एक 
आहे, तुलाकोडा पु० ज्यानें कांहों उन्हा केला 
असेल अश्शी शंका आर्ला अस्षेल त्याला रोज तोलन 
तो कमी कमी भरत जाईल तर तो निरपराधी असें 
ठरविण्याचे दिव्य 

तुलित [ स॑] वि०१ जे तालल त. २ दुसऱ्या 

थौशो ताडून पाहिलला किं० बरोबरीचा 

हणून ठरविलला ( पदार्थ ). 


तुल्य 


तुल्य [ लं० ] वि० २ पारखा, वरोवर्राचा. 

योग्य, अनुरूप, ३ तोच; अनन्य: अभिन्न. & 
तुल्यपान न० सहपान. तुल्ययोगेता स्थी० 
( साहित्य ) समयुण अक्या पदार्थाचें एकत्र वर्णन; 
अनक प्रस्तुत पदार्थांचा साधारण धर्म ( मग तो 
क्रवाल्प असा ॥क० युणरूप असो ) एकच वेळ 
लागतल्ला असतो तेश्र * तुल्ययोगिता ? हा अलं- 
कार हाता; तर्सच जेथ अनेक अप्रस्तुत पदार्थांचा 
साधारण धर्म ( मग तो क्रियारूप असो किं० युण- 


रूप असतो ) एकच वेळ सांगितलेला असतो तेथ्रें 


होतो त्या अलंकारालाह् * तुल्ययोगिता ? म्हण- 
तात, विशुंप खलळासा आमचे “ अथालंकारांचें 
नल्यण ह्या पुस्तकांत पहा [धान्य . 

तुवरी [ सं० तवरा तूर | स्त्री? त्र हें 

तुह्या वि ढिसूळ किं० फुसफुश्ीत असा 
( खडक ) 

तृदा ॥वे० श्ालजोडा ,खेत ,३०ह्यांच्या रंगांचा 
ताबूल [पवळा असा एक प्रकार आहे त्या रंगाचा 
( वस्त्रादि पदार्थ ). ि 

तष, तस [ सं० ] पु० काडा, भूत, & 
तुपानल 'तुपासि पु० अपराच्याला भुसांत वाळून 
जाळण हो शिक्षा 

तुपार [ सं० ] वि० थंड, गार. पु ८ दंव 

वेफ, ३ जलकण. & तुपाराद्रे पु०७ हिमालय 
हा पवत, तुषाराकेरण पु० चंद्र 

तुष्ट [ सं० ] वि० तप्त; संतुष्ट. & तुष्ट्पुष्ट 
1व० आनंदित; अत्यंत संतोष पावलेला.तृष्टीभत 
वि० संतृष्ट झालेला 

तुष्टणे [ म० पासून ] अ० क्रि८ 
सतष्ट हाण; तोषणें [धार्नांपणा'ची वात्त 

तुशि [ ल॑ ] स्त्री संतुष्टपणा; तृप्तता: समा- 

तुसडा वि० १ तिरसट; विचारलऱ्या प्रश्नाला 
रागानें थोडक्या शब्दांना उत्तर देण्याचा स्वभा 
ज्याचा अस्ता. २ लोकांशी प्रेमानें न वागणारा 

तुसळ [ ल० तुष ] स््ी० कोंडा, भसा ॥$० 
ज्यांताल कोंडा अद्यापि वेगळा करावयाचा आहे 
अले ( सढलेले तांदूळ ) 

छुलार [ सं० तुष ] न० खरीपाच्या किंचित्‌ 
अगादरचें पीक ,- मूग, उडोड, ३०, ' तुसार धान्य ? 
न. ह्याच अर्थानें रूढ आहे ऱ् 


त्‌ 


तुसार, तुसारा | से० तुषार | पु०पावसाची 
वुरवुर 

तुळई स्त्राी2 2 लांव आणि तासून चोरस 
केल्ले लाकूड, २ घराच्या स्वांबांच्या दोन रांगां- 
पका एका रांगेच्या एका खांबावर आणि दुसऱ्या 
रांगेच्या एका खांबावर घातलेले चौरस लाकूड; 
बहाल, 

तुळई, तळ [ सं० तुला ] स्त्री८ एक प्रका- 
रची तराजू ,- जिला एकच परढें असून वजन 
दाखखविगारा लोलक दांडीवर सरकावावयाचा 
असतो 

तळणा, तळणी माग * तुलना * पहा 

तुळणे [ सलं० तळू | स० क्रेट ८ जाखण 
२ मापणें, ३ दोन पदाथांत न्यूनाथिक्य ठरविणे, ४ 
वरोवर्रांचा समजणे. अ० क्रि सारखा 1१० ण्का 
दजाचा ठरणे; वरोवरचा असणे, 

तुळतुळीत वि चकचकोत; तजेलदार, 

तुळेंबा, तुळांबा पु०८ केळींचा जो खांब्र ता- 
२ ( लक्षणेने ) तत्सट्रद्ा जी लट्ट मांडी ती वि०्जा 
लठ्ठ दंडता; ह्या अर्थी “हाताचा तुळंबरा? “पायाचा 
तुळंवा, ) ' दंडाचा तुळंवा ? हेही शद्ध रूढ 
आहेत. [विशेष 

तुळव पु० खटारा गाडाचा एक अवर्यव- 

तुळवट [ म० तुळई ] न०, पु८ १ मोठी 
तुळह ,-तासून चोरस केलेली किं० न केलेली. २ 
( थट्टेंत ) लठ्ठ आणि उंच माणूस ,-पुरुप किं०ल्री. 
३ ( लक्षणेने ) कठिण आणि जिर्कीरीचें काम. 

तुळवा पु त्राह्मणांचा एक जात किं० त्या. 
जातीचा कोणी इसम. 

तुळशीपत्र ३० मार्गे : तलत्ती ? मध्ये पहा. 

तुळस स्प्रा मागे “ तल्सीा * मध्यें पहा, 

तुळा'घार क्रि वि० अगढो तंतोतंत किं० 
सवंथेव वरोबर 

तुळांबा, तोळंबा, तुळंबा पु० १ घर, मांडव ; 
इ०चा खांत्र. २ खांबाची उथळी ,-ज्या उखळीत 
खांबाचे कुस वप्तविळले असतें अवाडव्य 
शरोर ,गात,किं०जाडाचा तुंधा . ४गोडस किं० उ 
थुटांत शरोर. ५ गवंड्याचा ओळंबा 

तुळा स्था० माग * तुळई * पहा. 


तूं सर्वनाम तीन्ही लिंगा एकवचनी दिताय 


तूक 


पुरुषवाचक सर्वनाम. & तं मी करणें सभ्य माण- 
साशा उद्धटपणे बोलणें, तंमीवर येणे भांडणांपर्यंत 
मजल येणें; एकेरीवर येऊन बोलणें. केलें तुका 
झाले माका, तस करायाला गेलं तर मस कले 
आले? तुझें वाईट करावयाला मी गेलों ( किं० 
गेलें)पण माझेंच वाइट झालें; दुझें नुकतान कराव- 
यासाठों रचलेल्या पेचांत मीच सांपडलों. हृ तर 
भांडीं घाल त॑ हें वाईंट काम करणें वरोवर नाही 
असें माझें मत आहे; तें करावें असा तुझा हट्टच 
असला तर तें तूंच करीनास परता ? 

तक, तुकल स्त्री०णक प्रकारचा कागदी पतंग, 

लक न० निष्काचा षोंडशांश;आडाच माप. २ 
तोलून ठरलें तें वजन. ३ छोकाचा एक चरण; 
घ्रुपद किं० पालुपद.&तुकीं तुकणें एका पदार्थाची 
दुसऱ्या पदार्थांशी तुलना करणें कि० 
तारतम्य ठरविणें 

तूट [ म० तुटणे ] स्त्री १ विवाक्षत कर 
अपोक्षेत ॥किं>. आजमासलेल्या पॉरमाणांत जौ 
न्यूनता येतें किं० कभताई होते ती; उ० लंडात 
दान मण तूट आला. २ संतत चाललल्या तरणात 
किं० क्रियेत होतो तो खंड; उ० आज चार आट- 
वडे सारखा पाऊस पडत आहे, एक दिवलह तूट 
पडली नाहीं.३पाते आणि पत्नी ,गाय आण वातरू 
आई आणि मूल,मत्र आणि मित्र, यांचा परस्परा- 
पासू जो वियोग तो;ड०्गायीची आणि वत्पा'चा 
तूट पाडूं नये. ४ व्यापार, व्यवहार, ३० त अन 
लेली ठोकर किं० झालेली हानि. " मंत्रा ,तरकत 
इ० संवैधांत कांहीं कारणानें होता तो विच्छेद 
& तूट ओल स्त्री०, न० रोत जमीनांत असावी 
त्याहन कमी आद्रेता किं० जलाश., तूटपाऊल 
? प्वतत न पडलेला पाऊस.२ मधून मधून पडणारा 
पराऊस्त. २ सवेल्ल पडला नाहीं किं० पडत नाहो 
असां पाऊस. तूटपाणी न० झाड ॥क० जनावर 
थरांना अपुरतेंपणान दिलले पाणा तटपुंजी स्त्ा० 
व्यापारांत घातलेले पुरते भांडवल. 1वे० अपुरत्या 

भांडवलावर चालविलेला ( व्यापार [० व्यव- 

हार ). तूटपुंजावाला, तूटपुंजा एु० अपुरत्या 
किं० अगदीं थोड्या भांडवलावर व्यापार ॥कि० 
सावकारी करणारा. तूटसिता, तूट्सुद्‌त स्त्री० 
व्याजाच्या हिक्ेबाचा एक प्रकार ,-यांत वेळोवेळा 


त्यांच्यांत 


। तुपसाण, तुपष्टाण स्त्री० तुपाची घाण. 


वसूल झालेली रकम मूळचें मुदल व व्याज यांच्या 
रकमेंतून वजा करून बाकीची रक्कम पुढच्या 
काळासार्ठा मुदल म्हणून समजण्यांत येते 

तूण, तूणीर [ सं० तूण, तूणीर ] पु० 
णांचा भाता; बाण ठेवावयाची पिशवी 

तूत [ अ तूत्‌ ] ख्ली० तुतांचे झाड. 
त्याचे कळ, 

तूप न० १ लोणी कढवून त्याचें करतात तें 
रूपान्तर. २ तत्सटक नो नारळाचा रस, मांस, 
३० कांपासून काढतात तो पदार्थ, & राती 
( किं० आवश्शी ) खाड तूप आणि सकाळीं 
पाही खूप कारण घडल्यावरोवर कार्य किं 
परिणाम अपोक्षिण हा अर्धारपणा ० ही उतावळी 
हास्यास्पद होय. जेवीन तर तुपाशी नाही तर 
उपाशी मागें * जेवणें ) शब्दांत पहा. तुपाचे 
आडोनें उष्टे खावे कांही मोठा लाभ होत अस- 
ल्यास लहानसे अकृत्य करणें क्षम्य होतें. तुपाचा 
दिंतोडा, तुपाचा थेंब पु०, तुपाचे नख न० 
तुपार्चे अत्यल्प प्रमाण; अगदी थोडें तूप. तूप 
केळे न०  पेढरे नांवाचे एक फळ. ठूप 
खिचडा स्ती १ पुष्कळ तूप जोत घातलेलं 
आहे अश्टी खिचर्डाी. २ कवड्या इ० च्या 
खेळामध्ये दुसऱ्याची कवडी इ० मारली असतां 
आणखी एकवार आपण खेळावे अश्या संके- 
ताला अनुसरून जो खेळ तो. तूपतसर 
न० पसरकांरी कामगार सरकारी कामा- 
साठीं एकाद्या गांवी. गेला अततां त्याला 
शिरस्त्याप्रमाणें गांवकऱ्यांनीं द्यावयाची जी 
तुपाची रसद ती. तूपशिस्त स्त्री० तुपाच्या 
ख्पानें गांबकऱ्यांपास्न घेतलेला सारा. 
टीप.-' तूप ? हा शब्द कांहों समासांत गेला 
असतां त्याचें * तुप ? अल्लें रूप होतें. 
तुपट, तुपगट वि १ तुपाची धाण ज्याला 
येत आहे असें ( भांडे, चिरगूट, इ० ). २ 
तुपाच्या रुचीचा. ३ ज्यांत तूप फार आहे असा 
( खाद्य पदार्थ ). ४ तुपाच्या वासाचा. तुपटाण, 
तुपाळ 
वि० जिच्या दुधांत लोण्याचा आणि पुढें तुपाचा 
अंश फार अशी ( गाय, म्हैस, ३० ), तुपकढणी 
स््री० लोणी कढवावयाचे मृत्तिकापात्रविशषष . 


न८. 


तुर. 

तूर [ लं० तुरी ] स्व्रा० कोष्टयाचा बोटा. 

तूर [ स० तुवर, तूवर ] स्त्री 2 2 एक द्विदळ 
चान्यावशेष , कि त्याचें झाड, २ दोन्हीकडे अण- 
कोची असडेला. खिळा; सुरसा. & तुरकाठी 
स््री० तूर झाडाचा वुंवा. तुरीची काठी तुर्रीवर 
झाडावी १ जागच्या जागी मिळणाऱ्या सावनां- 
नोच आपला हेतु लावावा ० आपले काथ 
करून व्यावें. २ एकादा देश जिंकावयाचा असतां 
त्याच देशांतील माणून हाताशी धरावा, कारण 
अस्ता मनुष्यच इमानाने देशद्राह करू शकतो. २३ 
"एकादी संस्था नुडवावयार्ची असतां त्या संस्थेती - 
लच दिसण्यांत सभ्य असा सभासद हाताक्शा 
धरावा. ( एकाद्याच्या ) हातावर तुरी देणें 
< किं० तुरी देऊन पळून जाणें ) त्याला फसवूने 
त्याची नजर चुकवून पळून जाणें. 

तूते [ स० त्वरित ] क्रि वि० सध्यां; ह्या 
वेळीं; ह्या प्रसंगा; “ तूर्तातूतं, * * तूर्तचे तूर्त ! 
आणि “ तुरुत ? ह्याच अर्थाचे दाब्द साहत. 

तूर्य [ सं० | पु०, न? तुतारी नांवाचें वादय, 

तूण्णीमू [ सं० | क्रि वि० मुकाऱ्यानें; 
स्तव्ववणे; न वोलतां. न०५दाथांचे अस्सल्प प्रमाण; 
अगदो थोडा पदार्थ; उ०आज आमच्या घरांत तुपाचे 
तूष्णी आहे; उ० मेहेंदळ्यांच्या धरीं तुयाच्या 
नांवानें बहुतेक तृष्णामचे असते ( मिश्षुकांच्या 
आपेंतील हा अर्थ आहे ), 

तूख [ स० तुप ] पु०, न० कांडा; भूस; 
भुलकट; तांदूळ, नाचणी, वरी, इ० धान्यांच्या 
दाण्यांच्या वरचें कवच १० टरफळ ,-जें टाकून 
द्यावयाचें असतें. & तूस कांढून हाताळा फोड 
ज्या क्रियेपासून कांहां लभ्यांश नाही अश्या क्रिया 
करणें ( हा मूखपणा होय ). 
तूळ सं० तुळा ] स्त्री १ मेव, वृपभ, 
मिथुन, कर्क, पडि 2 कन्या , तूळ, वृश्चिक १ सनु, 
मकर, कुंभ, आगि मीन, या ज्या बारा राशि, 
य डग | र चा अंबाडी तराजू जिला 
वसु उत्तन वजन दाखविणारा लोलक 
राडावर तरकावावयाचा असतो .३ रुपाया ह नाणें. 


त्‌ळ [्‌ ८ ] पु ०, न० 


3: ज़ञ्मी ण्‌ 
क्षेत्राची हातरी. ( जमीनमापणींत ) 


८९६ 


तेगा 


तृण | सं० | न८ गवत. & तृणतुल्य, तृण- 
प्राय वि> गवताच्या योग्यतेचा; टाकाऊ; 
भिकार; विन किंमतीचा; तुच्छ. दांती तृण 
घरून क्रि2 वि० गर्व, अभिमान, ॥८ मिजास 
सोडून नन्नरपणानें ( कोणेकाला शरण येणें). 
तृणधान्य न० ८ नाचणी, वर्रा, लावा, राज- 
गेरा, देवभात, वरटा, ३० धान्ये व्याक्तिराः. २ 
वरीलसारखा वाजे ज्यांना येतात अश्या जंगली 
झाडे व्यक्तिशः, ३ न पेरतां उगवणारे धान्य 
( दवभात, ३० ). तृणम्राही, तृणमाणि [ स० 
तृणग्राहिन्‌; तृण--माणि ] पु० तृुणाला आकाष- 
णारा माण; नीलमाण. तृणडात्र पु० अकुशल 
न्हावी; गवतकाप्या ( न्हावी ). तृणाचा शोक 
पु० क्षगभंनुर सुत्र, 

तृतीय [ खं० ]वि०तिसरा. &तृतीयनेत्र पु० 


. दोकराचा तिसरा डोळा तृतीय नेत्र उघडणे अति- 
. शय संतावणें, तृतीय पंथ पु भलतीच सरगी; 


सामान्य जनाच्यापेक्षां वेगळाच रीति; वागण्याची 
विचित्र क०विलक्षण तऱ्हा ;“ह्यांच कांढी जितरेच ,' 


| “ह्याच आपल तिसरच,** ह्याचे तिसरेच णक ह्या 


वाचप्रचारांचा हाच अर्थ आहे. तृतीय सवन मार 
“ [तसरा * ह्या शब्दांत ' तिसरे सवन ? पहा. 
ततीया |[सं० ] स्त्री £ तिसरी. २ 


गुळ पक्षांतील 1० कर्ण पक्षांतील तिसरी 
तिथि. ३ ( व्याकरणांत ) तिसरी विभर्ति. % 


. तृतीया प्रकृति स्री तभोचुणयुक्तता . 


तूत [ खं० ] वि० संतुष्ट; जें पाहिज आह त. 
ज्याला मिळालं आहे असा; ताप्ति पावलेला. 
तृ्ते[स॑० ] खी जे डाच्छिळे ते मिळण; 
जितकें इच्छिले असेल तितकें मिळणे; सुता. _ 
तृषा, तृष्णा [ ख० ] शरा ८ पाणी 
पिण्याची इच्छा. २ कोणत्याही बस्तूची उत्कट 
इच्छा. ३ लोम, & तृषाकुल,, तृपाक्रान्त , तृषा" 
न्वित, तृरषातुर वि० तान्हेला. 
तृपित [ सं० ]तान्हेला. 
त [ अ० तेषू ] पु० रागाचा झटका; 
क्रोधाची लहर, & तेखी वि० रागीट; आरबरेशा; 
तापट, 
लेखा [ फा० तेग ] पुणक प्रकारची बार्क 
दार आखूड तरवार. 


>> 


2 


तेगार 


तेगार पु० १ जमीनजुमला, शेतभात, घर, 
ुरें, माणप्तें, ४० चा कोणेकाचा पसारा; माल- 
अत्ता, २ बैलाची मूठ ३० सरंजाम. २ ९, दिमाख 
९ मिरावेणें, करणें, ० ). 

तेज [ सं० तेजस. ] न० १ आमने. २ 
उष्णता. ३ तजेला; चकाकी. ४ सं.दयं, शोभा. 
“ पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आणि आकाश, हो 
जों पांच महाभूते त्यांवेकां तितर. ६ कोर , उत्साह. 
७ शोर्य, प्रताप, ८ स्वाभेमान.९ सत्त्व, अक. १० 
बळ, कुव्वत. १९ वीर्य, शुक्र. १२ तेजस्वी पदाथ 
2३ पित्त. १४ तिखटपणा .१५परत्रम्ह. & तेज:- 
युंज पु० तेजाचा राशि; मूतिमंत तेज.वि? का[त- 
मानू. तेजोभंग पु० अपमान. तजस्वा 1व० 
2 कांतिमान्‌. २ वाणेदार. काणकावर काण- 
कारचे तेज पडणें त्याचेवर त्याचा वरचप्मा 
स्थापित होणे; त्याचेहन तो श्रेष्ठ ठरणे 

तेजक, तेजबळ न० एक औषधी वनस्पति 

तेजगी [ फा० ताजाहगी ] स्त्री? १ ताज- 

पणा. २ तजेला; चकाका 

तेजाळ [ ल० तेजस ] [१० तंजस्वा; भव्य 

सेजित [ सं० ] वि० १ पार दिलेडें (शक्त) 
२ घासून चकचर्कात केलेलें 

तेजी [ सं० तेजस ]स््री० भरभराट चलती 
ह्याच्या उलट “मंदी? 8तेजीमंदीा स्वरा ए० व० 
2 व्यापारांत किंमतीचा चढ उतार. २ एकाचा 
यदार्थींचा खप कमी आधिक होणे 

तेजी [फा०ताजी] पु० अरत्री घोडा. &हिमा 
यताचा गाढव तेजीस लाथ मारता वश ल्याने 
उच्च पदावर बसलेला मूख, नादान;आणणे बंअकला 
अस्ता माणूस अनुभवशीार, इुशार,आ।ण शाहण्या 
माणसावर आपला अमल गाजवितो किं ०शाहा ण्या- 
मणसाचा अपमान करूं शकत 

त्‌ स््ञा० एक आषधा झाड 

तेढ पु० १ वांकडेपणा, २ गुंतासुंत. २ मित्रां” 
मेत्रांचा बेबनाव, ४ थांबणूक; गात कुंठित होणें 
८ हिक्षेव, जनाचे ३० न जमणे किं० न जुळणे 

सेडा, तेढ [ हिं» तेढा ] वि० वाकडा. 

तेडाबांका वि» १ वाकडा; वाकडा 
[तैकडा. २ हिरवट. २ तिरसट; तुसडा, 
तेढा गुणाकार पु० ( गागितांत ) साक्षप्र 

षु 9 


८९७ 


तेरीमेर्र 


जुणाकार ,-यांत विशिष्ट स्थळापर्यंत युणाकार 
वरोवर येईल अशी योजना असते .तेढा भागाकार 
पु० ( गणितांत ) यांत विशिष्ट स्थळापर्यंत भागा- 
कार वरोवर येईल अज्ी योजना केळेली असते. 
वि तेतीस, तेहेत्ता् ( म० ते (तीन) तीस ] 
वि० तीसांत तीन मिळवून हाते त्या संख्येइतका . 
रि तेथचा, तेथला, तेथील [ म० तेथें ] 
वि० त्या ठिकाणचा. 

तेथे [ सं०तत्र ]॥क्रे० वि० त्या ठिकाणी . & 
तेथदरी , तेथवर, तेथपर्यंत क्रि> वि० 2 त्या 
स्थलापर्यंत. २ र्‍या समयापरयंत. 

तेधवां क्रि० वि त्या वेळा (कवितेत). 

तेर स्री० शेताची तिसरी नांगरणी. 

तेरडा पु० एक फुलझाड,-हें ठेंगणे असून 
याच्या फुलांचे रंग चित्रावचित्र असतात 
आणणि ते रंग दिवसा दिवसाने पालटतात. 8 
तेरड्याचा रंग तीन दिवस अंगांत खत वम्नक 
नसतां नुसता देखावा किं० भपका किं० खटाटोप 
केला तर तो फार वेळ टिकत नाही. 

तेरवां क्रि वि० ? चाळू दिवसाच्या मागें 
दोन दिवस टाकून तिसर्‍या दियश्ीं. २ चालू दे 
साच्या नंतर दान |देवस टाकून [तेसर्‍्या दिवशीं 

तेरस [ सं० त्रयोदशी * चा अपश्नंश [स्त्री ० 
त्रेयोदशी ही. तिथि; उ० धन तेरत 

तेरसा, तिरसा वि० तिरवा ( डोळा ) किं० 
तिरव्या डोळय़ाचा ( मनुष्य ). 

तेरा [ सं० त्रयोदश ] वि० ढहांत तीन मिळ- 
वून होते त्या संख्येइतका . & तेराबारा पु० अ० 
व ०भांडण; वाद; तंटा; उ० हा त्याचे माझे तेरा 
बारा चालले आहेत. तेरावा पु०, तेरावे न० 
मृत मतुष्याच्या मरणाच्या दिवसापासून तेः व्या 
दिवशां करावयाचें धमकूय. 

तेरॉख खी० मागें “ तारीख ? पहा, 

तेरीज स्थी०,न० १ ज्यांची बेरोज करावयाची 
आहे अश्या एका जा्तांच्या रकमा प्रत्येक, २ अशा 
रकमांची बेरीज.२अद्शा बेरजांची वट्ट वेरीज.४अनेक 
जातींच्या रकमांची बेरीज किं० हें वेरजांचें पत्रक. 

तेरीमेर्री [ हिं*तेरी मंत तुझी माझी ]स्त्री० 

ण; बोलाचाली; कब्जा ;हमर्रातुमरी (करणे), & 
सेरीमेरीवर ग्रेणे एकेरीवर येऊन कब्जा करणें 


ह 


“कट 


तेरे न०, तेरी स्री“न लावतां उगवतें ते अळू. 
तेल [ सै० तैल ] न० तीळ, खोवरें, अर्शमूग, 
ैदन, इ० कांपासून जो पातळ स्निग्ध द्रव काढतात 
तो. & तेलकट, तेलगट वि० 2 तेलानें ल्प्त 
(जो पदार्थ तो). २ तेलाचा वास ज्याला येत आहें 
असा, तेलकटाण [ तेलकट --१[ण ] स्त्री तल 
कट पदार्थांची घाण; तेळानें लिप्त पदाथांची धाण 
तेलक्टी स्त्री८ तेल पदाथांचा थर जो 
एकाद्या पदार्थावर वसून टणक होतो तो. तेलळट 
वि 2 ज्यांतून तेल निपते असा. ( पदार्थ ,- 
सखोवरे ३० ). २ तेलाने ल्प्त. तलतिमण न८ 
तेलबील: तेळ,गळ, तांदळ, ड०पेसारोपयोगी पद 
समुच्चयानें. मागे “ तिमण ? पहा. तेल घडी स्त्री 
क्षताद्रिकांवर ठेवितात ता तेलाची वडा तेली 
स्थी० तेलांत किं० तुर्पात तळलळीा पुरणाचा पाळा 
सेलवात स्त्री ए० व० समई, लामणांदैवा 
पणती, ३० घासून, पुसूनन त्यांत वातोंच्या 
जुळ्या, तेळ, इ० धाळून जी तयारी कि सिद्धता 
ती: उ० संध्याकाळ हात आलां, गोंदीला तेलवात 
करावयाला सांग. तेळस; तेललर वि० सजाताय 
इतर पदाथापेक्षां ज्यांत तेलाचा अंश अधिक आहे 
असा; ३० त्या तिळांपेक्षां हे ताळ अधिक तलस 
आहेत. तेलघाणा पु०१ तेल काढावयाचा वाणा 
२ शट्रादिकांचे विवाहांत गणपतिपृजनापासून 
सावधानरविषधि समाप्त होरपर्यंत ब्राह्मणाने कराव- 
याचें ज॑ अनुष्टान त.तेलतवा पुपदार्थ तळावया- 
साठों पितळांसारखें पात्र करतात तें.तेलफळ,तेल- 
वण न०, तेलसाडी स्त्री ० लय़ाच पूर्वी नवऱ्या मु- 
लाकडून नवर्‍या मुलीकडे तेल,साठडी ,नारळ ,₹०पदा- 
थॉची देणगी नेण्याचा विधि किं० समारंभ. तेलदि- 
चाळी स्त्री८दिवाळीसाठों तेली लोकांनीं गांवकऱ्यांना 
तेलाच्या रूपानें द्यावयाचा वर्गणी, तेळधार स्त्री? 
पार्टाल इ० गांवकामगारांना तेल्यांनी तेलाच्या रूपानें 
यावयाची भेट. तेळशिपा पु० माशांपासून काढ- 
तात तें तेल ,-होड्यांना कासतात तें. तेळलबोळ 
पु० वाळंतिणीच्या उपयोगाचे जे ओषधी पदार्थ ते 
समुचयान, पोराचं पोर गेळें ( किं० पोरापरी 


ग गळू) आणि तेलबोळाचे मागणे आले 
ड्या प्राप्तीसाठी इततया पदार्थांची सिद्धता 
'च श्रम सोलले त्याची प्राप्त झाली नाहीं 


घ् व्रूळ ह. 


८९, 


व्ह 


री 


तेल्या 


तीं नाहोंच आणि उल्ट त्या पदाथाच्या किंमती 
मात्र देण्याचा प्रसंग आला. तेलमिठाखाला, 
तेलमिठावारो क्रि० वि० जे पदार्थ अत्यन्त धुलक 
आणि अल्प किमतींचे त्यांची जुळवाजुळवी [्क० 
सिद्धता करण्यांत ( इतके पुष्कळ पैसे वच झाले ) 
हा सारख्या प्रसंगो योजावयाचे अन्य वाकप्रचार 
५ हिंगातुपाखाली ,' ' हिंगातुपावारो.' कोणेकाचे 
तेल काढणें ( कि० तेळवण काढणें ) त्याला 
चोप देगे.कोणी स्त्रीने तेल घेणें १ तिणें गरतपणा! 
सोडून भावीण होणें. २ राजरोसपणे एकाद्या छान 
गरतपणा साडून रांडेचा धंदा करूं लागणं. एकाद्या 
पदार्थाला ( कि० माणसाला ) तेल लागणें तां 
दर्मिळ होणें; तो करचित प्रसंगा मिळणे, दिसणे, 
सापडणें, ॥क०भेटणे 
तेलंग, तेळंग पु तेलंगणांताल काणाहा इसम 
2 तलळंगभट, तेलगभट पु० आगंतक. २पदा 
थंविशेप लोचटपणानें मागणार। मनष्य व 
तेली [ सं० तेल; म तेल ] पु० भरम? 
ताळ, खोबरे, २० घाण्यांत घालून तेल काढणी” 
राची जात किं० या जांतींचा कोणी इसम. 
तेली तांबोळी पु८ अ० १० २ हलके धंदे कर 
णारे लोक. २ अशिक्षित लॉक ( लाक्षणिक )- 
तेलीण स्त्री> 2 तेल्याची पत्नी. २ तेल्याचा 
धंदा करणारी श्या. तेलिणीवर रुसला आणि 
अंघेरांत बसला तेलिंगीशो असहकारिता १” 
णाराला अंधरांत बसण्याचा प्रसंग येता सगळा 
साळ्याची , अर्धी माळ्याची, धनीण तेल्याचा 
आणि कणकरीण बामणाची (म्ह० ब्राह्मणाची) 
साळ्याची वायको साळ्याला सर्व कामा मदत करत! 
माळ्याची बायका माळ्याला अर्थ्या कामांत १_. 
करते, तेली धाण्याभोंवतीं सर्व दिवस चाळून ते 
काढतो तें त्याची व्रायको शेटार्णांच्या माना ्ी 
आसनावर बसून विकते, आणि ब्राह्मणाचा बाथ ी 
त्याच्या कोणत्याही व्यवसायांत त्याला मदत ने क 
त्याच्यापासून हक्कानें दागिने मागून घेणारा! वा 
तेल्या [ स० तेल ]वे० सजातीय पदाथा 
ज्या रंगांत चकाकी असते अला (रंग); 
रंगाचा तांदूळ ३०, & तेल्याबोर वि? तांब वरे 
किरी रंगाचा ( घोडा ), तेल्याकुमाईत हि.» 9 
तांबूस तपकिरी असन काळसर असा ( बार 


र 


तव 


तेल्या टांकणखार पु० टांकणखाराची एक जात 
याला ' चोकीचा टांकणखार * अतहा म्हणतात 
तेव पु० साखर ३०चा उष्णान होतो तो पाझर 
किं०होते ती चिकी [(साखर,मीठ ,३०) 
तेवट [ म० तेव ] वि० अभितंयोगाने द्रवणारा 
तेवढा वि० तितक्‍या मापाचा , वजनाचा ,पार- 


तोंटका 


आश्रित, ॥केॅ० अमलदार, २ सैन्याच्या ठकडीचा 
तांबा किं० अम्ल ज्याच्याकडे सोपविण्यांत आला 
आहे अस्ता ( अधिकारी ). २ चरिताथांसाठी 


: ज्याला एकादा गांव इ० नेमस्त करण्यांत आलेला 


माणाचा ॥के०किमताचा याचा जाबदार “जेवढा. । 


तेवणें [ स॑० तिज ] अ० क्रि? १ (दिवा ३० 
नों ) प्रकाशत असणें; उ० सारी रात्र दिवा तेवत 
ठेवूं नको. २ उष्णतेनें [किं जलांशाने [वितळणे 
किं० विरघळणें ( साखर, गळ, ३० ). 

तेवसू [ नंदभाषेत ] वि नऊ 

तेवी ,तेवो क्रि०वे०य़ाप्रमाणे,तत (कवितेत) 

तेवीस [स० ते ( तीन )-वीप] वि० क्रमां” 
कांतील बावीस्ताच्या पुढचा 

तेव्हढा वि० वर ' तेवढा * पहा 

1, तेव्हां क्रि वि० १ त्या काळा 
समया. २ त्या अथी; त्या पक्षा 

तेष [ अ० तेषू ] पु० रागाची लहर 

तेषी [ अ० तेषू; म० तप ] विर 
तापट: कोपिष्ट 

ह, तेहट, तहण, तेहेणें वर ' तेव, 
८ तेवट, २? तेवणें, ? पहा 

तेहतीस, तेहेतास तेहेत्तीस ,ते्तील ,तेत्तास 
[म०ते (तीन) _-तीस: संन्वरयाखैशंत ] १० 
तीस ह्या संख्येंत तीन ही संख्या मिळवून होते त्या 
संख्येश्‍तका [ ( कवितेत ) 

ते, तई क्रि० वि० त्या काळा; त्या समया. 

तेख, तेखी वर ' तेख, “तेखी? पहा. 

तेजस [ सं० ] वि० १ तेजस्वा तेजोमय 
२ चकचकीत. ३ रागीट, ४ राजतत. ७० स्वप्नां- 
वस्थेंतील जीव 

दोतेल [सं०] न० चवथ करण (ज्योतिषांत) 

तेनात [ अ० तअशनात ]1 स््री0 १ लकरा 
हुकमत. २ काही कामावद्दळ ठरविलेला पगार किं० 
तनंखा.र्कोणेकाकडे कांही कामाचा किं०्पदा्थांचा 
क०्षात्याचा सोपाविलेला आधकार व्यवस्था , वहि- 
वाट, किं० ताबा, ४ पदार्थविशेषाच्या रक्षणाचा 
जबाबदारी किं० काळजी , ९ ती वि० १ 
पगार किं० कांहों नेमणूक ठरवून ठेविलेला नोकर, 


ऱ्या 


रागीट; 


आहे असा ( मनुष्य ). तैनात जाबता पु० अनेक 
तैनाती लोकांच्या तैनातींच्या ठरावांचीं वेगळा 
वेंगळीं कलमें ज्यांत लिहली आहेत असा कागद 

तनाळ, तहनाळ न० तरवार्राच्या 
म्यानाच्या खालच्या बाजूचें अडकण. 

तेयार इ० मागें ' तयार * ३० पहा, 

तेल [ सं० ] न० तेल; करडे, भइंमूग, 
खोबरे, ३०तील स्निग्ध अंश. &तेलकिट्ट न० पॅड. 
तेलछाद्धि सो एकाद्या त्रिषयाचा अल्प भाग 
गृहीत झाला अस्ततां त्या सवे विषयाचे तत्काळ 


. आकलन करण्याचा गुण जा्‌त आहे अक्षी दु 
. पु० अशा उुद्दीचा मनुष्य. तेलाभ्यंग पु० जाना 
: पूर्वी तेल अंगाला चोपडणें 


। गळ्य़ांतील पट्टा 


तेवजखर्च [ अ० ] पु० पाहुण्यांना पान- 
सुपारी देण्यासंबंधाचा खच 

तष [ अ० ] पु० रागाचा उमाळा, तषा 
वि० रागीट; तापट 

तेला वि० ( कवितेत ) हा प्रकारचा; त्या 
जातीचा. क्रि वि० त्या प्रकारें; त्या रीतीने 
( लिंगवचनांप्रमाणें फिरणारे हें क्रि वि० आहे) 

तो तृ० पु० वा० पुलिंगी एकवचना सवेनाम 

तों, तंव क्रि वि० त्या काळा 

तोई स््ी० तोय; कलावतू; जरीच्या दाला- 
सारखा एक अरुंद पदार्थ,-जो चाळाच्या वाह्यास 
शोभेसाठों लावितात 

तांकडा [ सं० स्तोक, थोडका, थोडा ] वि० 
लांडा: असावा तितका लांब किं० सेल नाहा अता 

तोख, तोक [ अ० ] पु०ऊछुत्रा, ० च्या 
[ आनंद 

तोख [| सं० तोष ] पु० १ समाधान, २ 

तोंगळ न० १ भाताचा लागर म्ह० फुलाचा 
समुदाय, २ दागिन्यांत जो लोंबता अवयव असतां 
तो: लोलक. & तोंगलंबाळा स्त्रा० भोकखाळा , 
_ ज्यांचे एक कणंभूषण [ पहा 

तोटका ,तोटकेकरी पुढे तोडगा, 'तोडगेकरी 


तोटरा 


तोंटरा, तोठरा पु० आति शुष्क, स्क्ष, किं 


९८८ 


तुरट पदार्थ खातांना तो. धश्याखाला उतरण्याला 


होतो तो प्रतिवेध; उ० ह्या डाळ्याचा माझ्या 
घशांत ( किं० घशाला ) तोटरा वसला. 

तोटा [ हिं० ] पु० १ नुकसान; वूड; ठोकर 
( व्यापारादैकांत ). २ तूट; विवक्षित पार- 
माणांत कर्मापणा. २ कागदाच्या नळांत दारू 


तांड [ सं*्तुंड] न० १शराराच्या उपयोगा- 
साठी अन्नादि द्रव्यें प्रहण करणारें रंट्रिय. २ 
शब्दोच्चार करणारें इंद्रिय. २ चेहेरा; 3३० त्याच 


तोंड उतरलेले दिसत आहे, तो. नापास झाला 


। असावा. ४ कोणयाहा वस्तूचा पुढचा भाग कि 


€-> 


: दंन; ३० ह्या घराचें तोंड पूवस आहे. ५ छिद्र; 
: भोक; वाट; वाव; बाहेर पडण्याचा मार्ग; उ० ह्या 


ठेचून भरून आतिपबार्जाचा जों पदार्थ करतात । 


तो. & तोटाराटा पु० व्यापारादिकांत येतो तो 
तोटा, वूड,हानि, ३०समुच्चयानें. तोंट-याची बाब 
ह्षी० ज्यांत नुकसान होणारच असा व्यवहार. 

तोटी स्थ्ी० १ नळी. २ नळ. ३ चिळकांडी. 

तोठरा पु० भाताची परिपक्र दशा; ३० भात 
तोठर्‍यास आलें. 

तोड [ म० तोढणें ] स्त्री १ जंगलांतील 
किं० अन्य ठिकाणची झाडे तोडण्याची १० 
झाडांची खच्ची करण्याची क्रिय्रा, २ दान भांडत 


कोंडाला सुने तोंड पाड; उ० खिंडीच्या तोंडां- 
तच वाध वसला होता; उ० ज्वालामुर्खांचे ताड. 
६ एकाडें महत्त्वाचें स्थान,-जें आपण कब्रज्यांत 


९ 


. घेतलें असतां सर्व देश आपल्या कबज्यांत येता 
| [क्रॅ० कबज्यांत ठेवितां येतो. ७ ए॒काथा शात्रांत , 


असलेल्या पक्षांपैकां प्रत्येकाची कांडी थोडी वागण 


तोडून म्ह० कमी कलून त्या दोहों पक्षांना सलो- 
ख्याच्या स्थितीस आणण्याची क्रिया , युक्ति,के० 
योजना ( काढणें, पाडणें ); उ०तो पंचवील्ष मागत 
आहे, तुम्ही वीस देत आहां, आतां साडे वावी- 
सांवर तोड पाडा. ३ अडढचर्णांतून [र्क० पेचांतून 
सुटण्याची कांहीं युक्ति ( पाडगें ). ४ वरचढ- 
पणा; चढाई; उ० ह्या यंत्रावर कोणी तोड करूं 
शकेल अले मळा वाटत नाद्दो. " अथधेंल्याकडून 
शेताच्या उत्पन्नाचा खोताला मिळावयाचा जो 
भाग त्याची खोतानें ठरविलेली जी अभावणी 
तिचा तपशील, मागें 'अभावणी? आणि 'अधेली? 
पहा. ६ लाकूड इ० चे दोन खंड करावयाचे 
असतां त्यांचेवर कुऱ्हाड इ० नीं जा छेद करतात 
तो. ७ ज्याचें एक तोंड किं० दर्शनो भाग 
चौरस केला आहे असा दगड, ८ नमुना; ठसा; 
बरोबरीची किं० सट्रश अशी वस्तु; उ० हा बैल 
त्या बैलाची तोड आहे. ९ पदार्थांचा तोडून काढ- 
रोवत निघालेला भाग, & तोडीवर येणें 
प वागती 

करणें. तोडास तोड 


( होण १! १! ) ( 3 १ । स्त स्त 


विषयांत , किं० कलेत प्रवेश ,-जो झाला भक्त्तां 
पुढें तें ज्ास्र,विपय ्कि०्कडा दी सुसाच्य होतात; 
उ० व्याकरण हें भाषेचे तोंड हाय. ८ वारा ३० 
ची दिश्ा.टीप,--*“तांड' ह्या शब्दाचे इतर लाक्ष- 
शिक अर्थ पुढें वाक्‍प्ररांवरून कडून येतील.कोणल्या 
तोंडाने ? येथें तोंड म्ह० वेर्य कि० उर्जा” 
गरी; उ० पुंडरीकानें एका व्यवहारांत मल! फत 
विलें; आतां दुसरा उप्रवदार करा अले ती 
मला कोणच्या तोंडाने म्हणावयाला येईल ! 
( म्ह म्हणावयाला ह्याला कसे. वैर्य 


>. 


होईल ? ). तोंड आटोपणे ( करिं० आवरणे ) 


, भाषण बंद करणें; बोलण्याला आळा धालगें; जपून 


| 


बोलणें; उ० तोंड आटोप, जास्ती मककन तर्‌ 
मार खाशील.तोड आंबट करणें असंतोषाची $८ 
निराशेची मुद्रा धारण करणें. तोंड आहे का 
तोबरा आहे ? १ किती खातोस? रेकिती बॉल" 
तोस ? तोंड उतरणें तें निस्तेज होणें; ते फिक 
पडणें; ( लज्जेने, निरादेनें, आजाराने, उपवा. 
साने, किं० अन्य कारणानें ). तोंड उष्टे कर: 
अस्पमात्र आहार करणें, तोड करणें, कि० तीड 
करून बोलणें निळज्जपणें बोलले; उदर” 
बोलगे, तोंड करून बोलणें निलेज्जपणाने (*” 
आपला दर्जा विसरून बोलणें .एकाद्याच्या तोंडाला 
काळोखी आणणें ( कि० लावणे )_ त्याचा 
अपकौतीला कारण होगें.तोंड काळें करणें निवून 
जाणें; पळून जाणें ( कांहीं निंद्य कमे करून )* 
टीप/-ह्या वाक्प्रचारांतील “तोंड ? हा गग 


> रभ ह च्य 
वगळला तरी चालतो. तोड घालण * शः 


बोलणें; उ० ज्यांत त्यांत तोंड वालावयाचा तुझी | 
तोडी फार वाइंट आहे. २ गाय, शेळी, ३०नी | 
बान्यादाच्या राशीत ते खावयासाठी सुसंडी खुप- | 
पणे. मध्ये तोंड घाळण दान माणताच वोलणें 
चाललें असतां आणि त्यांच्या बोलण्याच्या विषयाशी । 
आपला कांहीं संबंध नसतां त्यांच्याबरोबर बोलणें, । 
उ० आम्ही आपले धरयुती गोष्टी बोलत आहो, तूं 

कशाला मध्ये तोंड घालतोस ? तोंडसुख घेणें. | 
क्लांणकाला यथेच्छ शिव्या देणें; त्याची | 
खरडपट्टी काढणें; त्याची भोसडपट्टा काढणें. 
तोंड चुका$णें १ आपल्या हातून कांहो. अपराध 
घडला असतां कोणी आपणास रागे भरेल ह्या 

भीतीने त्याच्यापासून दर असणें किं० त्याच्या 


नजरेस न पडणें. २ आपण एकाद्याच्या नजरेस । 


पडलो असतां तो आपणास कांहीं कामबीम सांगेल 


आणि तें आपणास करावें लागेल अश्या चुकारतट्ू- । 
वणानें त्याच्या नजरेस न पढणें, पुकाद्यावर । 


तोड टाकणें ९ त्याच्यावर शिव्यांचा वरषीव करणें; 
त्याला अद्वातदा बोलणें. २ (घोडा ३० नौ)त्याला 
चावावयासाठा तोंड पुढें करणें. कोणेकाचें तोंड 
दाबण ( क्रॅ०्बांधणें ) त्याला लाच वगेरे भरून 
तो. रडस्य फोडणार नाही किं० आपल्यातफे 
बोलेल अशी तजवीज करणें; आपलीं वर्मेकमे 
त्याने प्रकट करू नयेत. म्हणून त्याठा पै्ले ० 
देऊन त्याला गप्प करणें. तोड दिसणे तोंडाने | 
केलेली निदा लोकांना पक्‌ जाणें (_ १ण 

ज्याची निंदा केली त्याचें वर्तन सुधारण्याची , 
आहा नसणें किं० त्याचें गैर वतन लोकांच्या नज- . 
रेत्त न येगे);३० मी तुला रागें भरलों म्हणजे तोड 
मात्र दिसेल आणि तूं आपला आहेस तत्ताच राहणार; 


मात्र कोणाला दिसत नाहीं. तोंड देगे १ पारा 
इ० कोणेकाला देऊन त्याच्या _तोंडाःची आंतली 
त्वचा सुजवून लाळेच्या रूपान शरीरांतून रोग 
नाहींसा करणें. रत्तैन्याच्या “अस्नभागी राहून शत्रू- 
दर हा करणें. ३ प्रतिपक्षी होऊन राहाणे; ल्ढा- 
वयाला सिद्ध होणें; 


छे ९ अन्नसेवन करण्याची तोंडाची शर्कि 


य 


आजार इ०कारणांनीं नाहींशी होणं; उ० पांडो- 


तांड ९०१ 


उ० मराठ्यांच्या सैन्याला 
तोंड देण्याची औरंगजेबाची छाती होईना . तोंड 


बाचें तोंड धरल आहे, त्याला चमच्या चमच्याने 
दूध पाजावे लागतें ( * धरणे ? अकमंक ). २ 
कोणेकाची बोलण्याची शाक्ति नाहाशी करणें 
( “ धरणें * सकर्मक ). २३ कोणेकाला आपल्या 
कबज्यांत किं ० तावडोंत आणणे ( “धरणें * सक- 
मंक ). तोंड दाबून ( किं० 'घरून ) बुक्क्यांचा 
मार एकाधाला विनाकारण बडविणे आणि पुन्हा 
त्याला कागाळी किं० तकरार करण्याचा मार्गही 
खुळा न ठेवणें; कोणेकाला अन्यायाने वागविणे 
आणि तो अन्पाय तों चव्हाठयावर आणू लागला 
असतां त्याला निलंब्जपणाणें शिक्षा करणें. ताड 
घुवून या ही तुमची विनंती मी कदापि मान्य 
करणार नाहों.टीप,-पुणें शहरी “* नाकझर्रावरून 
तोंड धुवून या ? अक्षें म्हणण्याचाही प्रचार आहे. 
तोंड निपटणें आजारामुळे किं० उपवासामुळे [र्क० 
खाण्यापिण्याची आवाळ झाल्यामुळें गाल खोल 
जाणें. टीप ,-येथें ' निपटणगे ' अकमैक.तोंड पडणें 
१ सुरवात होणें; उ० लढाईस तोंड पडलें. २ छिद्र 
पडगें; उ० ह्या गळवाला तूं डिवचूं नको, त्याला 
आपल्या आपण तोंड पडेल तेव्हां पडूं दे. तोड 
मातीसारखें ( किंग्शेणालारखें )होणं तोंडाची 
चव नाहींशी होणे. तोंड विचकणें([०पसरणें) 
हीनपणानें किं०केविलवाण्या स्वराने याचना करणें. 
एकाद्याचें तोंड पाघळणें युद्य गोष्ट त्यानें बोलून 
जाणें; त्याणें कांहॉ रहस्य मूर्खंपणानें बोठून जाणें. 
एकाद्याचें तोंड पाहाणें १ त्याच्या आश्रयाचो 
किं० मदतीची अपेक्षा करून असणें; उ० आम्ही 
पडलों गरीब म्हणून आम्हाला वारंवार सावका- 
रांची तोंडें पाहण्याची पाळी येते. २ त्याचें भाषण 
नुसतें ऐकणे पण त्याणें तांगितळेळें काम कराव- 


। 
| च 
उ० बोलणाराचें तोंड दिसते करणाराची क्षात यास किं० केलेडा बोध अनुसरावयास प्रदत्त न 


होतां स्वस्थ बसून राहणें. आपलें तोंड पाहाणे 
आपल्या शक्ताचा:अजमास:पाहाणे;उ०तूं असें करीन 
म्हणतोस पण अगोदर आपलें तोंड पहा .एकाद्याच्या 
तोंडाकडे पाहाणें(किं० बघणे) आपल्याअंगी जो 
गुण नाहीं तो युण ज्याच्या अंगी आहे त्याच्याकडे 
मत्सरानें किं० विषादानें वघत राहाणे. एकाद्याचे 
तोंड फिरणें १९ त्याच्या तोंडाची चव नाहींशी 
होणें; त्याला अन्नद्रेष होणें, २ त्याच्या तोंडांतून 
शिव्यांचा वर्षांव होऊं लागणें; उ० जगोबा रागा- 


तोंड 


वला म्हणजे कांणावर त्याचें तोंड फिरेल ह्याचा 
नम नाहा, तोड फिराविणें 2 शिव्यांचा वर्षाव 
करात सुटण, २ तोंडाची चव नाहीळी करणे 
(वितळत असलेल्या वातूनें) रंगाचा फरक दाखविणे 
ताड फुटण २? थंडीच्या यांगानें तोंडाचा वाहे- 
रचा त्वचा खरखर्रात होणें कि० भेगाळणें, २ 
फजाता उडण; पत नाहांशी होणें; नाचक्की होणे 
ताड बरदावर राखणं खाण्याला क्रिंः बोलण्याला 
आळा घालण; तोंड बाहेर काढणे 2 राजरसपणें 
समाजांत हिंडणे ( कांडी व्रदकम केल्यानंतर ). २ 
फिरावयासाठॉ किं० कामक्राजासाठी घराच्या वाहेर 
पडण.ताड भरून बोलणें कोणाची भाड,मुरवत 
के० लंकाच न वाळातां बोलणे कि आपलें मत 
चागण,ता[ड अरून साखर घालणे एकाद्यानें उत्तम 
प्रकार काहा कामगेरो केली असतां बक्षिसादाखल 
तां खाश्ल तितकी साखर त्याला खाऊं घालणे.तोंड 
माजणें ८ पक्तान्ने किं चमचर्मात खादय खाव- 
याची चटक लागणें गाव्या दण्याची खांडा 
लागण, ताड येण ताडाच्या आंतल्या त्वथेवर 
काहा वक्तांमुळ फोड येऊन ती. हळहळ होणे 
ताढ रंगविणे 
त्याच ताड लालभडक करून सोडणे. २ विडा 
खाऊन आठ तांबडे लाल करून वेगें. एकाद्या 
गाष्टांला ताड लाराणें तिची सुरवात होणे. ताट 
वाइट करणे निराशेचा मुद्रा धारण करणे. तोड 
वाईट होणे १ तोंडावर निराशेची सुरा येणें 
तोंडाची चव नाहींशी होगे. तोड वाजविणे 
वालत सुटणे; गलागला वालणे; निरुपयोगी 
बोलणें; बोलण्याची मेद्ेनत करणें. तांड वासणे 
८ नराशन किं० दु:खाने तोंड उघडणें आणि तें 
उघडे ठेवणें, र्‌याचना करण्यासाठी तोंड उघडणे 
तड वासून पडणे £ शक्तींच्या क्षाणतेमुळ आ 
पसरून पडणें. २ सामर्थ्य, उत्स ह, तेज, इ० नष्ट 
झाल्यामुळ लाचार होऊन आ पसरून पडणें. तोंड 
हातावर धरणें शिव्या देत सुंटणें 
ताड 1डण ( किं० तोंड 
थाच्यावर शिव्यांचा वर्षांव 
रण; त्याला अद्व 
ए्काद्याला वेडावण्य 
ताड 


माकळ साडणें ) 
करण; त्याला शिव्या 


तडा वाल्णे, तोंड बेडाचणें 
पाटा त्याच्यापुढे तोंडें वाकडा 
सभाळून बोलणें जपून बोलणें; 


एकादयाच्या थांवाडींत मारून 


> 

भ्र ताड 

भलततलत शब्द आपणाकडून न उच्चारले जाताल 
अशा काळजी वेगे, एकाद्याचे तोंड सुटणें चरा 
चरा, फडाफडा, कि० अद्वातद्वा वोलण्याचा 
याला प्रवात्त होणे, तोंड सोडणे 2 आधार - 
सारखे खात सुटगें. २ अद्वातद्वा बोलत सुटणे 

टाप,-' तांड मोकळें सोडणे : असताही वातप्रचार 
हया दान्हा अथा याजडा जाता. तोंड हाता 
घरेणें 2 अद्वातद्वा बोलणे, २ आधाद्यासारखे 
खाणे.तोंडचा ( किं० तोंडोंचा ) घास देणे वेळ 
पडल्यास आपण उपादा। राहून आपले अन्न त्याला 
देण्यास सिद्ध असणें म्ह० त्याला अत्यन्त प्रेमाने 
कि मायाळूपणाने वागविणें. एकाद्याच्या 
ताडचा घास काढण ( 152 हिलकावून घेणें 

त्याच्या चरिताथाचो साधने नाहीशा करणे. 
तोंडचे पाणी पळणे 'किं० तोंडावरचे पाणी 
पळणे ( किं० उडगें ) तो. भयभात होगे. तो 
बावरून जाण, तोंडाचा तोक्ाना सुटणे अद्वा 

ता वालण्याची क्रिया चालणे; शिव्यांचा वर्षाव 
च हाण, ताडाचा पट्टा सुटणे (के० चालणे) 
चराचिरा कालण सुरू होणें: क्लिव्यांचा वर्षाव 
उ& हाण, तांडाच| पट्टा सोडणे ( किं० चाल 
विग ) शिव्यांचा भर्डामार सुरूं करणें.तोंडाचा 
फटकळ वडील किं० प्रतिष्ठित माणसाची भीड 
न वरतां किं० त्याचा आदवी न राखतां जो 
लता ता. ताडाची गोष्ट नाही. नसते बोलत 
असला काम हात नसतात. अमुक गोष्ट मी करीन 
अस नुसत म्हटल्याने ती गोष्ट हातांनी केली जाते 
अल नव्ह; उ० वाघ मारणे ही तोंडाची गाट 
नव्ह. ताडाचा ब्राफ दुवडणे निर्थक, निरुप- 
वागा, कि निष्फळ असे भावण करणें; जें बलून 
फायडा नाहो के० जे कोणी खरं समजणार नाहीं 


' अख भापषपग करणे; उ० तुझ्या उपदंशाप्रमाणे जना 


एकाद्यावर : 


दन कवाहा वागावयाचा नाहो, मंग उगीच 
ताडाचा वाफकांदवडतोस?टीप,-ह्या वाक्‍प्रचा नय 
“दवडणे? बदल € खरचणें, ? “ गमावणे, ? € कुकर 


: घालविणे २ व एतदर्थक दुसरीही क्रियापदे वाटतां 


यतात. ताडांत खाणें चपराक सोसावी लागणें 

ताडांत देणें ( ० भडकावणें ) चपराक लगा 
थोबाडींत मारणें टीच -येथे “ प ली 

हे कम अध्याहृत ठेवलें कि० न ठेविलें त 


९०३ 


तांड 


चालतें. तोंडांत मारून घेणें नुकसानी सोसून 
बोध मिळविगे; फञीती झाल्यावर शहाणपण 
शिकगें; आपल्या हातून चेक्ती झाली [किं. आपण 
सूरबैपणा केला असें कबूल करणें. त्याच्या तांडांत 
तिळभर रहात नाहीं तों युप्त गोष्ट पोटांत 
ठेवूं शकत नाहीं: युप्त गोष्ट त्याच्या तोंडांत 
राहात नाहा. त्याच्य़ा तोडांत तीळ भिजत 
नाही युप्त गोट त्याच्याने युप्त ठेववत नाहो; युप्त 
मोष्ट तो फटदिश्या वोलून जातो. तोंडांत तोंड 
घालगे मैत्री, प्रेम, दोल्ती, इ० च्या भावाने 
कोणेकराशी वागणे. तोंडांत बोट घालणे ( किं० 
घालून राहणें ) आश्चयांनें चाकत होऊन स्तब्व 
होणे. तोंडांत माती पडणे १ उपास काढावे 
लागणें. २ मरणे. तोंडाने पाप भरणे लोकांची 
पातक्रे उच्चारणें:लोकांचे दोष तोंडाने बोलून दाख- 
विणें. तोंडापरीस जबडा थार धन्यापेक्षां चाक- 
राचा दिमाख जास्ती. तोंडापुर्ढे अगदी जिव्हार्या, 
तोंडापुरता गोड तोंडावर गौड. एका- 

च्या तोंडाला पानें पुसणं त्याला फतविणें 
त्याने अपोक्षिलेला लाभ त्याला न देणे कि० न 
मिळे देणें. त्याच्य़ा तोंडाला फाटा फुटला त; 
मन मानेल तें बोलूं लागला, तोंडावर ? डोब्या- 
देखत; पाहातां पाहातां; भीड, मसुरवत, कि० 
संकोच न वाळगतां; न कचरतां; निलं$जपणानें; 
घॉटाशने. २ पूर्णपणे, पाठ; मुखोद्रत; उ० वारा 
ज्योतिलिंगांची नांवे. अगदी माझ्या तोंडावर 
आहेत. तोंडाशो तोंड देणें अरोबरांच्या 
नात्याने बोलगें क्रि वागणें किं० व्यव- 
हार करणें, एकाद्याच्य़ा तोंडावर थुंकणे त्याची 
निभेर्त्सना करणें; त्याची छाथू करणें.एकाद्याच्या 
तोंडावरून हात फिरविणे त्याला फपतविणें.तोंडास 
तोंड देणे, तोंडाद्यो तोंड देणें आपला हलका 
दर्जा विसरून जाऊन एकाद्या वरोवर्राच्या नात्यानें 
ब्रोलगे; शेफरटपणानें त्याच्याशी बोलणें. एका- 
ह्याच्या तोंडाला काजळी लावणें ॥क न्ताडाला 
काळोखी आणण (क० लावण ) त्याचा वआ- 
बरू करणें; त्याची नाचक्की करणें; त्याची नापत 
करणें. तोंडाला छुन्रें बांधणें ताळतंत्र सोडून 
बोलणें; अद्वातद्वा बोलणें; शिव्या देत सुटणे. 
याच्या तोंडावरचा जार अझून वाळला नाहीं 


तो अद्यापि लहान आहे; तो बालदशेंत आहे 
त्याला अनभव नाहो, टीप,-मूल जन्मल्यावर 
त्याच्या ओठावर आणि तोंडावर जो चिकट आणि 
घुळबुळांत साका असतो त्याला * जार ! म्हणतात . 
तोंडास खीळ घालणें २ बोलणें बंद करणें 

खाणें बंद करणें. तोंडास येईल तें बोलणें 
आपलें बोलणें योग्य आहे किंवा अयोग्य आहे, 
शाहाण्यासारबे आहे किंवा मूखातारखे आहे 
याचा विचार न करतां बोलणें. तोंडाल बसणें 
क्रि० तोंडी बसणें, कि० तोंडाला लागणें 
स्पष्ट, विनचूक, आणि भरभर म्हणतां 
येणे, एकाद्याच्या तोंडास लागणें ( किं० 
तांडो. लागणे ) त्याच्या वरोवर हुज्जत 
करावयाला रकिं० वादविवाद करावयाला सिद्ध 
होणें; आपली बाजू योग्य आहे अशी त्याची 
खात्री करून द्यावयाला सरसावगें. तोंडासारखें 
बोलणें खुशामतीपणानें बोलणे; स्तुति करण्या- 
करतां बोलणें. तोंडीं तृण धरणं किं० दांती 
तृण 'बरणे शरण आला असें कवूल करणें; मी 
आपला आज्ञांकित सेवक आहें असें म्हणणें. तोंडी 
देणे इहांच्या वतीनें कांहीं मागणी किं० विनंती 
करावयाला वरिष्ठाच्या पुढें त्यांच्यापैकी एकाला 
पुढें करणें. तोंडो येणें अगदीं परिपक स्थितीस 
येगें किं० येऊन उपभोगाला योग्य होगे. तोंडी 
लागणे १ रोकठोक जत्राब देगें; उ० तो माझ्या 
तोंडी लागला ( इ० तो मला रोख ठोक नजाव 
देऊं लागला किं० तो माझ्याशी उद्धटपणे बोल 
लागला ). २ युद्धाच्या [० मारामार्रांच्या आघा- 
डीस असणें; उ० तूं त्या मारामार्रींच्या तोंडा 
लागं नको, दूर उभा राहून पहा ( म्ह० फार पुढें 
जाऊं नको ). २३ आवडूं लागणं; उ० त्याच्या 
डा आंबेमोहाोराचा भात लागला; त्याला आतां 
कमोद आवडणार नाहीं. तोंडी लावणें १ विता- 
रादाखल पैसे देणें. २ रुचि पालटावेगें; उ० आज 
तोंडी लावावयाला भाजी बरिजी कांहीं केली नार्ही 
काय ? तोंडें सागितला किंमत दुकानदारान 
सांगितलेली किंमत; ह्याच्या उलट गिऱ्हाशकाने 
ओढाताण करून उतरावलली कमत. पएका- 
द्याच्य़ा पुढें तोंडं वाकडों करणें याला वेढावणें 


ताड 
किं० टिवल्य! त्रावल्या दाखविणे. लहान तोडी 
मोठा घाल घेणें आपला दर्जा न ओळखतां 
एकार्दी गोष्ट करणें; आपल्याच्यानें होण्याजोगें 


नाह्यो असें कान करावयास सिद्ध होणें; आपणास | 


न शोभेल अशी गोष्ट बोलणें किं० करणें; आप- 
णाहून श्रेष्ठ अशा माणसाला उपदेश करू. लागणें. 
एकाद्याच्या तोंडाला हात लावणें त्याच मूखं- 
पणाचें भाषण वंद करणे. तुझ्य़ा तोंडांत साखर 
पडो आनंददायक खवर सांगितल्याव्रद्दळ तुझें तोंड 


ताडण 


पिटी स्त्री 2 मू्तांला शिकविण्यानं 
तोंडाला झालेले श्रम, २ वडील माणसाने आप- 
णाला केलडा हुकूम अमलांत न आणतां तो हुकूम 
योंग्य आहे किं० अयोग्य आडे याची वाटाघाट 
करगे. तोंडवाग स्त्री चेहेम्याची घडण. तोंडचा 
हिशेब पु० कागदावर त्रिराशिकें न मांडतां कांदी 


। आडाख्यांच्या योगाने हिदोंब्र करण. तोंडमिळ- 


गोंड होओ! शाबास ! त्याच्या तोंडावरची माशी 


उठत नांही तो बावळट आहे. तोंडघक्यी पडणें 
१ जमीनीवर तोंड घासेल अश्या रातानें पडणें. २ 
( लाक्षागिक ) एकाद्या गोष्टींच्या भरंवश्यावर कांहो 
इत्य करावयाला उद्युक्त द्दोणे आणि तो भरंवसा 


अस्थानीं आहे असें आढळून आल्यावर फसगत । 


होऊन फर्जातीं पावणे. टीय,-वरील दोन्ही अर्था 
“तोंडवशा पाढणेंरअस्ता प्रयोजक भेदही होऊं 
शकतो. व्हाणेकाला ताफेच्या तोंडी देणें एकाथा 
कामाचे दुष्पारेाणाम आपणाला वाधक होऊं नयेत 
म्हणून ते दुष्पारणाम सोलावयाला दुसऱ्यास पुढें 


सारणें किं० त्याला फसवून पुढें लोटणें.तोंड नाहों 


तोबरा पोंट नाहीं नगारा तो. इतका खादाढ 
आहे का तो तोबर्‍याप्रमाणें तोंडांत घास भरतो ; 
त्याचा आहार इतका माठा आहे कां त्याचें खाणें 
झाल्यावर त्याचें पोट नगाऱ्याइतके मोठें होतें. 
तोंडओळख स्त्री८ नसतें एकमेकांनी एकमे- 
कांना पाहून जी ओळख ती. तोंडकडी स्त्री 
१ दोन तुळ्यांवर आणि भिर्तांच्या बाहेर जें 
लांकूड असतें , ज्यावर छपराचे वांसे टेकतात तें 
लाकूड, २ गुरांचे दांवें ज्या कडीला बांधतात ती. 
२ सरी इ० दागिन्यांची कडेची कडी ,-जात फासा 
घालावयाचा अततो. ४ जमाखर्चाच्या चोपडात 
जमा आणि खर्च यांचा मेळ, तोंडघडण स्त्री ० चेंटे- 
याची ल्परेषा. तोंडचाटया पु० समर्थांच्या मख 
वचारांची तारीक करणारा, तोंड देखणा , तोंड 
दखला (वेघुझामतो (बोलणें ,संमति). तोडपाटि- 
सका स्त्री० २ गलागला बोलणे, २ आपण कांहीं 
या याही हुकूम सोडीत असणें. 
वित नण्याइतच क) टच त वाहि 

असलल, तोंड- 


नडळळळळाळककक& नळ“... म 


| 


वणी स्त्री” 2 जमा आणि खर्च यांचा मेळ. २ 
आपल्याजवळ अलेल्या सामयरींत कार्यविशष उर- 
कणें. तोंडसुख न० 2 अमर्याद भाषण, २ कोणे- 
काला पोटभर शिव्या देणे ( त्याने केलेल्या अप- 
काराचें पारिपत्य करण्याची ताकद आपल्या अंगी 
नसल्या कारणानें ); क्रि» घेगे. तोंडाळ व्हि 
भांडखोर; शिवराळ. 

तोडणे [. म० ' तुटणे'चे प्रयाजक ] स० 
क्रि 2 हऱ्यारानें किं० अन्य साधनानें कि०केवळ 
अंगच्या शक्तीने वस्तूवर तडाखा मारून किं०ताण 
धाळून तिचे दोन खंड करणें. २ अंगावर मुलाला! 
पाजणें बंद करणें. ३ ( भांडण ) मिटविणें. % 
मूल तोडणे आईने मुलाला अंगावरचे दूध प्याव- 
याला उराद्यो न भरतां त्याला गायीचे व कॉ 
दध घाळं लागणें. एकाद्याची मेत्री तो 
त्याच्याशी असलेला मित्रत्वाचा संबंध सोडून 
देणं, एकाद्या माणसाला तोडणें त्याच्याशा 
कोणत्याही प्रकारचा संत्रंध ठेवण्याचे सोडून देण- 
एकाद्याचें अन्न तोडणे त्याला सोसणार 
नाहीं म्हणून किं० त्याला शिक्षा म्हणून 
त्याला कमी खावयाला देणें. एकाद्याच 
मीठ तोडणे त्याच्या चरिताथाचे सावन 
दुष्टपणान नाहोसें करणें. मानमरातब, की 
जाम, ३० तोडणें त्यांना फाटा देणें किं? ते कम 
करणें. भांडण तोडणें उभय पक्षांची समजूत 
वाळून त्यांच्यांत पुन्हा सलोख्याचा संत्रय उत्पन 
करणें; यांचें वैमनस्य नाहींसें करणें.ढेकूण म 
इ८नी कोणेकाला तोडून खाणें यांनी कळेल 
असंख्य ठिकाणों दंश करून सतावणें. कोण य 
तोडतोडून खाणें त्यांला एकसारखे टोमणे मार 
कोणेकाला कांहीं उत्पन्न किं० वस्ठु 
देणे अगदों स्वतंत्रपणे तें वहिवाटण्याजोगे क 
देणें. एकादे बर तोडणें त्या थरांतील माणस 


तोडमोड 

कोणत्याही प्रकारचा संबंध न ठेवणें [के० त्यांना 
आपणाशी संबंध न ठेवूं देणें. 

तोडमोड सी० ९ जलूरीच्या वेळो दागिने 
भांडो कुंडी, ३०सामान विकून पैसे करणें. २विरुद 
पक्षांतील प्रत्येकांचें कांहों कांही मागणें कमी करून 
त्याच्यांत धडवून आणलेले एंकमत्य किं० तलोखा. 
3 शेताचा धान्याच्या रूपानें धावयाचा ठरावे- 
लेला सारा. ४ संसारांतील मोडके तोडके रद्दी 
सामान. तोडीमाडी स्था अ० व० कांहां 
कामांतील ।के० कलेतील युण [कॅ० छुब्या 

तोडर पु० पायांतील एक भूषणविशप, & 
तोडरो घालणें कवज्यांत आणणे. काणेकाला 
तोडरी बांधणें त्याचेवर अधिकार कें० स्वामत्व 
गाजविणें. 

तोंडली स्त्री० ज्याच्या फळांची भाजी करतात 
असें एक फळझाड, न० त्याचें फळ 

तोडा पु० १ हजार रुपये भरलली पिशवी. २ 
हजार रुपये ही रकम.२ बंदुकीची वात.४ सुतळा , 
दोरी, ४० चा लहानसा तुकडा. “५ मणगटांत ॥१० 
पायाच्या घोट्यावर घालावयाचे भूषण.दझाडाचा 
एका खेपेचीं तोडलेली पाने, फळ, ३० समुच्चयानें 
७ घराच्या किं० विहिरीच्या भितांत एरकामा 
सोडलेली जागा 

तोतया पु० २ ल्वाडी, फप्तवणूक, २ आपण 
अमुक मनुष्य असें खोटे सांगून एकाद स्थान 1० 
अधिकार किं० फायदा मिळवूं पाहणारा 

तांतरा, तांतळा दि० जिव्हादाषामुळ वाल- 
तांना अडघळतो तो [किं० लागता ता 

तोता [ फा० ] पु० राघू, पापट 

तोतो स्थी० अंगाला तेल लावून केलला अवाळ 
( मुलांच्या भाषेत ) 

तोढा [ फा० तांदाहू ] पु० ज्यावर बाण क० 
बुंदकीचा गोळी मारावयाचा त लक्ष्य 

तांदळ [ स॑० तादल ] विन्ढंरपांट्या 

तोफ[ हिं० तोपू ] स्त्रा० खूप मोठी बदुक 
& तोफखाना पु० १ तोफा, बंदुका, ३० ठ्वः 
ण्याची जागा, २ तोफा ससुचयान. ३ ( लाक्ष 
गिक ) कोणेकावर चालविलेला शिव्यांचा बैषाब 
( सोडणें, सुटणे, चाळांवण, ३० > 


९०'* 


२. ९९ 
तोरण 
ताफा [ अ० तहूफाह ] वि० सुंदर, उत्तम 
ड० वा०भ०आंहो ! बहूत उत्तम ! बहार झालो ? 
तोंबण, तोबत स्त्री० अपराध केलेला नसतां 
खोटा आरोप कोणेकावर येतो तो. 
तोबरा [ हिं० ] पु० १ घोड्याला दाणा ज्या 
पिद्नवोंत देतात ती. २ टपालवाल्याची पत्रें वाहून 
न्यावयाची पिशवी. २ खाद्याविशषान्ना तोंडांत 
भरलेला मोठा घास. 
तोबा -पु० मारावयासाठा दोरीसारव वळ- 
लेले धोतर, उपरणे ३०.&तोबा उडणें कहर होण... 
तोबा तोबा उ० वा० अ० अरेरे ! हाय हाय !' 
_ तोमर ( सं० ] पु०, न० एक शक््रविशेष ,- 
हें धुसळण्याच्या रवीसारखं असतें.  [पुमेघ. 
तोय [ सं० ] न० पाणी; उदक. & तोयद 
तोय, तोईं स्त्री कलाबतूची विणलेली पट्टी. 
की तोर [ सं० तुवर ] न० आंब्याची कैरी. पु ० 
आंब्याचा मोहोर. 
तोर , तूर स्त्री धान्यविशेष. 
तोरंजन [ फा० तुरंज ] न० नारिंगासारखें 
लिंबाच्या जातचिं एक फळ. 
तोरड पु० पुरुषार्चे एक पादभूषण. & तोरडीं 
घालणें जिंकणे; कवजांत आणणें. “* तोडर? पहा . 
तोरडी स्त्री० स्रियांचे एक चरणभूषण. 
तोरण [ सं०] पु० न० १ शोभेची कमान. 
रबाहेरचें दार; वेस.२स्नानगृहांतांल ओटा .४माठा 
तराजू टांगण्याचें तिकटें. ५ उत्सवाच्या दिवशीं 
घर, सभामंडप, इ० मध्यें आंब्याचे टाहाळे, 
फुलांचे घोत, इ०्दोरोंत ओवून बांधतात त्या माळा 
प्रत्येक. ६ देवाच्या मूतींवर किं० होळीवर नार- 
ळाच्या किं०खोबऱ्याच्या वाट्यांच्या बांधतात त्या 
माळा प्रत्येक, ७ तराजूचा कांटा ज्या दुबेळक्यांत 
फिरतो तें,८एक फळ. स्त्री त्याचें झाड .& तारेण- 
टकां पु० ल्म, मुंज, ३० प्रसंगीं घातलेल्या मांड- 
वावर बसावलेला कर. तोरणवेल स्ती ०ल्म, मुंज, 
इ०प्रसंगीं घराच्या दाराशी केरळांचे खांब पुरून 
त्यांचेवर उभारतात ती कमान. 
तोरणें न० राहाटाच्या कनेकडाच्या पुढले 
टॉक ज्यावर ठेविलेलें असतें, ज्याच्या खालन बेल. 
फिरतो, तें लाकूड, 


ताँरप 


९्ठ 


टॅ तोसदान 


न 


तोरप न० आवणी न करतां भाताचे पीक 
काढतां यावें म्हणून भाजून तयार केलली जमीन 
कें० अश्या जमीनीतील काढलेले भाताचे पीक. 

तोरमली स्त्री ० हल्मय़ा दर्जाचा हिरा. 

तोरा [ हिं० तोराह ] पु० 2 टेट. २ संपत्ति र 
सोंदर्य, अधिकार, ३० मुळ अंगीं आलेला कि० 
वर्तनांत द्सिणारा गर्व, & तोरदार वि० 2 
खेटखोर. २ संपातिे, अधिकार, ३० मुळें उत्त, 

तोरें न० कांही वनस्पाते पाण्यांत उगवडेल्या 
असल्यामुळें त्या पाण्यांत सनान करण्यानें किं तें 
पाणी पिण्यानें अंगावर उठते ती खर्ज. 

तोल [ खे० तुल>तोल्णें ]९ तोलगें,जोखणें, 
किं० ह्या क्रियेने ठरलेले वजन. २ कल; झोक. ३ 
योग्य वजनानें भरेळ तितका पदार्थ देऊन वर जें 
आणख कांहीं त्या पदाथांचे पारेमाण गिऱ्हाइ- 
काला देतात तें. ४ दोन पदाथांचा समतोल्यणा 
किं० वरोवरी कि० अनुरूपता. न०वजनाचा धोंडा 
किं० लोहलंड ३० चा तुकडा, & तोल देणें २ 
क्षमिणे; दुसऱ्याचा अपकार मोपतणें, २ दुसऱ्याच्या 
मताला मान देऊन आपला हेका सोढून त्याच्या 
इच्छेनुरूप वरणे. तोल लावून चालणें नखरे 
करणें; ऐटीने चालणे. तोल संभाळणे आपला 
झोक न नाईल आणि आपण न पडूं अशी काळजी 
घेणें. क्कोणेकाच्य़ा तोलास तोल देणे त्याच्या 
शौर्य, वेर्य, भोदार्य , विद्ठःता , संपत्ति, ३० त्रावतांत 
त्याच्याशीं वरोबरी होईल, ठरेल, किं० दिसेल 
अशा प्रकारें वर्तणे; उ० आमच्या तोलास तोल 


देणारा व्याही आम्हाला पाहिजे आहे. 
ताळदार वि८ १ वजनदार; प्रतिष्ठित; सभ्य. २ 
प्रश्ण ज्याच्याशी येईल त्याच्याशी य्क्क्र 


देण्याच्या हिमतीचा , 1० मावार न खाणारा. 
तोलदार्री स्त्री: २१ कोणेकाशी वरोबराच्या 
नात्यान वागण्याची हिंमत किं० सामर्थ्यं, २ वजन- 
दारपणा; प्रतिष्ठितपण[. तोलदारीचा हेवा 
णि सनकार्डाचा दिवा प्रतिष्ठित माणसाची 
बरोबरी करण्याची अंगीं धमक नसतां प्रातिष्ठित 
माणसाच्या प्रतिष्ठितपणाचा मत्सर करणें हा 
मूखपणा होय .तोलाचा वि० बरोवरीचा;सारख्या 


हेमतीचा , दर्जाचा , किं० किंमतीचा; उ० हें मोती 
त्याच्या तोलाचे छास नाहीं. 


तोलळणें [ खं० तुल ] स० क्रि० १ जोक्षणे; 
पदार्थविशेषाचें वजन ठरविणे. २ बुद्धीने पदार्थ- 
विशेषाची किंमत , योग्यता, महत्त्व, २० ठरविणे. 
३ एक पदार्थ दुसऱ्या एका पदाथा'च्या बरोवर्राचा 
ठरविणें: ४ ( कांही काम पथकरून तें ) तडीस 
लावगे.अ ०क्रि०१कलगें ,झुकरणे;उ० ह खांत्र पू्व- 
कडे तोळा आहे. २ विशिष्ट पदार्थाकडे,मार्गाकड, 
के० सरणीकडे मन आक्रष्ट होण; उ० माझें मन 
सासवडाकडे तोलतें, ३न्षेपगे;३० भटाला न्यायार्थी- 
शाचे काम तालणार नाही. रि 

तोलन [ खे० ] न० 2१ वजन करणें. २ उच” 
लणें. ३ दोन पदार्थात तुजना-करणें, कि तुलना 
करण्याचची क्रिया, किं० ह्या क्रियेने ठरविले ते, 

तोलींव [ म० तोलग |] वि० 2 तोललेले. २ 
तोळून धेतलळेळें किंठ ठरविलळ कि० सिद्ध केलले.३ 
माफक; परिमित; योग्य प्रमाणाचा. 

तोंवर, तावरी ० वि 2 तोंपयंत: त्या 
काळापयंत .२ तेथपावेता; त्या स्थळापर्यंत, टीप, 
*जोंवर,! “जोवरी , यांचे हे शब्द जावदार आहेत. 

तोंवर पु्ज्यांत अद्यापि आंत्ररपणा आला नाह! 
असा कोंवळा आंबा; कैरी . र 

तोवरी, तोवरी स्त्री? ८ जिची पाने अद्याप 
विकसित झाला नाहींत अशी कोंवळी फांदी; 
डिकशी ( फरणें,येणें ), २ खाऱ्या पाण्यांतील एक 
मत्स्याविशेष . 

तोशीस [ अठ तुषूवीपू ] स्त्री” £ राजा 
चौर, सावकार, इ० चा उपद्रव, २ आपल्यासुळ 
दुसऱ्याची होते ती गैरसोय ॥कि० दुसऱ्याला लागत 
ती धत कि० होतो तो उपद्रव किं०्पडतात ते कष्ट; 
( लावणें, छागणे, देगें ). 

तोझेखाना [ फा० तोंषाह-खानाहू ] ५ 
सरकारी खजीना. [ताप्ति,ठा्ट- 

तोष [ सं० ] पु० 2 आनंद. २ समाधान) 

तोषक [सं०] वि० २ आनंडदायक. >. 
समाधानकारक. [दा 

तोषग [ सं० ] वि० तुष्ट करणारा. न००” 

तोषणें [सं० तुपू[आनंदित होणे ] अ० क्रि? 
संतुष्ट किं० आनंदित होणें. मड 

तोसदान [ फा० ] न० बंदुकीच्या गोळ, ! 


*_ ह. मन (२ रय रां 
दारू, ३० ठेवण्याची पिशवी, २ लवंगा, खुपा* ? 


तोहमत 


सुंठ, ६० पदार्थ ठेवण्याची पिशवी, & एकाद्याचें 
तोसदान वाढणें ९ त्याची देवपूजा, जय, १० 
प्रस्थ वाढणे. २ तो वैभवास चढणे; त्याची प्रा्साड 
होणें. ३ तो ल्टुु आणि थिलथिर्लात हाणें. टीप, 
ह्या तिन्ही अथी उपहासांत प्रयोग होतो. 

तोहमत [ अ० तुहमत्‌ ] स्त्री? ९ कोणेकावर 
ठेविलेला किं० घातलेला खोटा आरोप; आळ; 
बालंट, २ व्यापारांत बसलेली ठोकर (वि० झालेले 
नकस्तान, ३ दुदँंवाचा धाला. ४ कांही घडलेली 
दुःखकारक गोष्ट 

तोळंब्रा [ म० तुळान्तुन् ] पु० १ खांब 
जीवर बसवितात ती उथळा .२ कांहोही लांबलचक 
आणि जाढी वस्तु. ३ खांत्राचे कुस बसवावयाचें 
उथळाचें भोक. ४ लठ्ठ आणि धिप्पाड वाहु किं० 
मांडी किं०तंगडी .५युट्युटींत किं ०गोंडस शरीर. ६ 
गवंड्याचा आळंबा 

तोळा [ सं० तोल; तोलऱ्न्तोळा, साळा मासे] 
पु०्वारा मासे हें वजन. &तोळामासा पु०५०व० 
क्षणोक्षणी तोळ्याचा मासा आणि माशाचा ताळा 
होण्याची स्थिति म्ह०अयंत नाजूक स्थिति(आजा- 
याची). वि०अत्यत नाजूक (स्थित ,प्रक्ञाते); केव्हां 
आजारांत चढ होईल किं०उतार होइल ह तांगता यंत 
नाहो अशी (स्थिति, प्रक्षत).ताळामाला पाहाण 
क्षुलक गोष्टींत लक्ष्य धालण आणि काठ खच 
अधिक होत आहे हें पाहाणे 

तोकल, तोकीर (-ल ), ताखार (-ल) 
मागे * तवकल, ?* तवर्कार ? पहा 

तातुक क्रि वि० आतांच; नुकताच 

तोरा, तवरी वि० रागीट, तापट, चिरड्ार 

तोल्य़ [ सं० तोलन्स्तराजू ] न० वरांत्रर! 
ह्तारखेपणा; अनुरूपता 

तोस, तास माग, ' तवशा , १ : तवक्ष * पहा 

त्यक्त [ सं० ] वि० सोडलेला , टाकलेला . & 
त्यक्तजीवित वि० १ जिवावर उदार. २ जिवाची 
आक्या ज्याणें सोडली आहेअसा. 

तत्यजनीय, त्याज्य [ ल ] वि० सांडून 

कण्याच्या लायकीचा; त्याग करण्यास योग्य 

त्यजिणें [ सं० त्यजनसोडणें ] स० क्रि० 
सोडून टाकणें; टाकण फेकून देणे 

त्याग [० ] पु० १ ताडण 


॥डण्याची 


९०७ 


त्रागा 


क्रिया. २ दान; पेसा ३० धर्म करणे, ३ विषय- 
त्याग, ४ औदार्य, ५ गोंर्ळा', भराडी, डोरकरू, 
इ० ची बिदागी कि० वक्षिशी. 8 त्यागभोग 
पु० स्वतः भोगणें आणि दुसर्‍यास भोगावयास 
देणें. त्यागा भोगापुरता वि० स्वतः भोगन दुस- 


। र्‍य़ाला दान करण्याइतका ( पैसा, संपात्ते, धान्य 
। ३०). त्यागपत्र न० सोडचिठ्ठी, 


्ि त्यागणें [ सं० याग; म०'त्याग*पासून] स० 
क्रि झोडून टाकणें; वज करणें. 

त्यारी [ स० त्यागिन्‌ ] वि० १ सवंसंग 
ज्याणें परित्यागिळे आहेत असा;संन्याती.रदाता . 

त्याज्य [सं० ] वि० सोडण्यात योग्य; 
वर्ज्य करण्यालायक. [ स्तपणा.२ विनय. 

त्रपा [ ० ] खी० १ लाज, लज्जा.२ भिड- 

त्र [ सं०] न० तोन वस्तूंचा तमुदाय 

नत्रयी[ सं० ]स््री ० १ प्ररग्वेद, यजुवेद, आण 
सामवेद, हे तीन वेद तमुच्चयानें. २ तीन वस्तूंचा 
संच र्कि ८ समुदाय, २ कमैकांड. ४ (राजनात) 
स्वच्छिद्रगोपन , परच्छिद्रान्वेषण, आणि मंत्रगोपन , 
हों तीन छृः्यें समुच्चयानें. ५ पतिपुत्रवती त्री. ६ 
बाप,आजा आणि पणजा हे तान पुरुष समुचयानें. 
७ आई, आजी, आणि पणजी, त्या तान ल्लिया 
समुचयानें. & कोणकाची त्रया उद्धरणें त्याला 
आाईवापांवरून शिव्या देणें. त्रयीमध्यें उगवलेला 
वि० चोर, चहाड, आणि शिदळ जो तो. त्रयी- 
तनु पु० १ सरह. २ शिव. त्रयीमुख पु०जाम्हण, 

त्रयोदश [ सं० ] वि० १ तेरावा. २ तेरा 

त्रयोदशी स्त्री ० माहेन्याची प्रत्येक पक्षांताल 
तेरावी तिथि; उ० धनत्रयोदशी 

त्रस [ ल॑० ] न० २१ प्राणिमात्र. २ लग- 
शरीर. & त्रसरणु पु० १ जार्ळातून येणार्‍या 
उन्हांत दिसणारे रजःकण प्रत्येक. २( लाक्षाणिक ) 
पदार्थांचें अत्यल्प परिमाण 

त्रस्त [ सं० ] वि० २ भ्यालेला. २ घाबर- 

ला. २ त्रास पावलेला. ४ उद्दिझ 

त्रहाटणें स० क्रिः नगारा ३० कांह वाद्य 
वाजविणे. अ० क्रि० ( नगारा इ० वाद्य ) वाजणे 
किं० वाजविले जाणे 

त्रागा पु० १ संतापाच्या लहरांत आपणाला 
कांहीं दुखापत करून धेणे ऑकि० काहा हीं हाने पथ- 


त्राण ९०८ 


करावयाला तथार होणें ( करणें ). २ दुसर्‍याची 
कांहीं ह्याने व्हावी [० दुसऱ्यावर कांही ट्पका 
यावा म्हणून स्वताची कांहो हा!ने मुद्दाम कलन 
वेणें ( करणें ). & त्रागा करणें आपला हक्क 
नस्तां फुकटच्या फाकट दुसर्‍याकडन पैक्े उकळण्या- 
साठो स्वताला कांद्दी दुखापत करून घेगे. 
त्राण ([ खं० ] न० 2 रक्षण, २ आश्रय, ३ 
चिळखत, ४ शक्ति, ताकद, सामर्थ्य (शरीर ,पैसा | 
इ० संबंधांत ), ५ नेटाचा प्रयत्त ( करणे ), ६ 
वापर सोलतावय़ाची ताकद; उ० ह्या धोंतरांत 
कांही त्राण राहिले नाहीं. & तनुत्राण न० 
शरीराचें शत्रूच्या हत्यारापासून रक्षण करणारें 
कवच. याचप्रमाणे ' जंघात्राण, ? * पादत्राण ? 
( पायतणऱरवाहाणा ), “ करत्राण ? इ० चे अर्थ 
जाणावे. 
त्राता [ ख० त्रातृऱ्व्रक्षण करणारा ] पु० 
भय, संकट, इ० पासून रक्षण करणारा. 
त्रास [ ख० त्रासन्न्भीति ] पु० १ दुस- 
र्‍्याला दिलेला उपद्रव, २ वीट, किळस, अप्रीत. 
2 त्रास त्रास करणे जुलमी आणि अन्यायी 
आपधैकार्‍याविरुद्ध चरफडणें. त्रास त्रास देणे आते 
गांजणें किं० सतावणे, 
त्रासणें [ म८ ' त्रास ? पासून ] आ० क्रि० 
कंटाळणे, जजेर होणें. & त्रासभूत वि० उपद्रव. 
कारक झालेल्म, 
त्रासविणें [ म० ' त्राक्षणे रचे प्रयोजक ] 
स० क्रिट कोणेकाला सतावणें, 1० छळणे. 
त्रालिक ? त्रासीक[म० त्रास--प्रत्यय ]वि० 
१ चिरडब्योर; सदा चरफडणारा, २ एकलकोंडा, 
त्राहटणें री त्राहाटणे स? क्रे० ( नगारा इ० 
वाद्य ) वाजविणे. अ० क्रि० ( वाध )वाजणें. 
च्राहि [सं० त्रे! चें आज्ञाथी एकवचनी रूप-- 
रक्षण कयी, उ०वा ठे कवळे माझें रक्षण कर ! 
मल ] टू रि 
सतावणे, * त्राहि चौ वण 3. हतती. चळ 
१ ७ पभ्नष्ट रूप “ नाह, ? 
नाय, ? 'त्राह्म, ! 
त्रि[व० ] विर्तान 


् हवा सं ञ्र्यक्ष 
पु. गक. ख्या.& घ्यक्ष 


त्रिपथगा स्त्री० गंगानदी ,-जी स्वर्ग, 


, त्रिकोण 


त्रि 


>“ 


मृत्यु, आगि पाताळ, ह्या तिन्ही लोका वाहते, 
व्य॑बक पु० शकर. त्रिकटु न० सुंठ, मिरी) 
आणि पिंपळा समुच्चथानें. त्रिकमा, 

पु० ब्राम्हणेतर द्विज, त्रिकाय पु० गोतमधुड, 
पु० १ तान रेघांची आणि तीत 


कोनांची आकृति. २ ह्लीयुह्यांग, त्रिगण , त्रिवर्ग 


पु० धर्म, अर्थ, आणि काम समुच्यानें. त्रिगुण 


वि तिप्पट. त्रिजगत्‌ न० स्वर्ग, मृत्यु, आणि 
पाताळ हे तीन लोक समुचयानें. त्रिज्या सखी? 
वतुळाच्या मध्यापासून परिधापर्यंत काढलेही र्‌षा, 
त्रितय-न० कोणत्याही तीन वस्तु समुचचयार्ने, 
त्रिदंड पु० १ संन्पाल व्रत्ति. २ वाणी, मन, 
आणि शारीर, यांचा निय्नह. त्रिदंडी पु०संन्याती 
त्रिदश पु० देव. त्रिदशालय़ पु० स्वालोक, 
त्रादिव पु०, न०८स्वर्ग. २ आकाश त्रिदोष न८, 
वात, पित्त, आणिकफ, या तिर्हांचा एके कार्ळा 
आलेला क्षोभ. त्रिवा क्रि० वि० तानि प्रकारांनी, 
त्रिनेत्र, त्रिजयन पु० शंकर. त्रिपदा 
स्री? गायत्री मंत्र. ्रिपुंड न० भरम ई० 
चें कपाळावर्राल तीन 'पट्टयांचे चिन्ह. 
त्रेपुर पु० असुरविशेष. त्रिपुर न० त्रिपुरा” 
सुराचो सोनें, चांदी, आणि लोखंड, ह्या तींच 
धातूंचो तीन नगरे समुश्चयानें. ब्रिपुरांतक पु? 
शांकर. त्रिपुरुष न० तीन पिढ्या ससुश्चयान 
त्रिफळा पु० हिरडा, वेहेडा, आणि आंवळका7 
ह्या तीहींचां समुच्चय. त्रिमूर्ति वि> बहा 
विष्णू, आणि महेश ह्या स्वरूपाचा. त्रियार्मी 
स््रा० रात्र. त्रिलिंग वि० ( व्याकरणांत ) 

षण. त्रिलोकी स्री ० स्वर्ग, मृत्यु, आणि पाता 
हे तीन लोक समुच्चयानें, त्रिवर्ग पु० १ १९ 
अर्थ, आणि ,काम, समुच्चयानें. २ तत्त्व, २ 
आणि तम, हे तीन युण समुच्चयानें. त्रिवार । 
क्रि० वि० तीन वेळां. त्रिविक्रम पु० आयी 
वतार; विष्णु. त्रिविष्ठप न० स्वर्ग. १ वी 
स््री० प्रयाग, त्रिशूल न० शेकराचे आ< 
त्रिशिरा पु० कुबेर . 'त्रि्चुपण॑ न० भोजना 


म्हणण्याचा मंत्रविशेष. त्रिश्थंळी स्थ्रा० का टा 


अ द न ल न. ] या 
प्रयाग, आणि गया, हीं तीन स्थळे सुच गि 


श> र टर :)| 
त्रिस्थळी यात्रा स्त्री० 2 काही, प्रयाग, 


त्रि 


गया, ह्या तान ठिकाणीं जाऊन केलेली यात्रा. २ 
एका माणसाला एकाच कामातार्ठा तान ठिकार्णा 
जाण्याचे कष्ट, मागे ' तिरस्थळी ' पहा. 
त्रिक [8० ] 'वि० तिप्पट; ह्या अथी “त्रीक' 
असाही शब्द आहे. न० १ माकडहाड. २ तीन 
रस्ते जेथें मिळतात तें ठिकाण, त्रिकांब्या पु०, 
तिकांडें न० [ सं० श्रि( तान ) -- कांड 
( वाण ) | * भरत ? ह्या नांवाच्या 
तारकापुंज्यांतील तीन ताऱ्यांची पंक्ते, मागे 
“ तिकांडें * पहा .छत्रिक्रांड्या बभरू पु ०भीमाच!- 
नातू याच्या भाऱ्यांत तीनच राण होते. २ मोठा 
योद्धा. त्रिकाळ, त्रिकाळ पु०भूत , वर्तमान, आणि 
भविष्य, हे तीन काळ. क्रि० धि० सकाळी, 
दुपार्रा, आणि संध्याकाळी; उ० तूं त्रिकाळ खेळ- 
लास तर पास कसा होशील ? * तीन्ही त्रिकाळ ? 
ह्याच अर्थौर्ने योजतात. टीप,- हा शब्द पूवपदी 
येऊन होतात तें तमात पहज तमजण्याजोगे आहेत. 
त्रिकाल्क्ष म्ह० भूत, वर्तमान, आणि भविष्य 
काळच्या गोष्टी ज्याला समजतात अस्ता, त्रिकाल- 
यूजा ,-्षान नैवे ,-संध्या , स्नायी , इ० ३०६०. 
त्रिकाळीं क्रि० वि० दुपार टळून फार चळ गेल्या- 
-वर; उ० त्रिकाळीं तुम्ही भोजन केल्यामुळे ठुमची 
प्रक्षाते ब्रिधडली. त्रिकूट १ तीन शिखराचा 
पर्वतविशेष. २ तीन माणसें ससुचयाने.. त्रिघात 
पु० संख्येचा [किं० परिमाणाचा धन. त्रिदळ न० 
वनस्पातिश्ास्रदृष्टया तीन तुकड्यांचे एक पान, 
'त्रिरात्रांतळा वि० ज्याचें सुतक तीन दिवस 
वाळावें लागतें असा ( नातल्ग ), त्रिराशेक , 
ब्रेराशिक न० आद्यांक ( प्रमाण १7 मर्ध्यांक 

कळ ) , अंत्यांक ( इच्छांक ), अशा त शि पदें 
दिला असतां चवथें पद काढण्याची अंकगणितांतील 
रीति; मागे * इच्छा? शब्दांत इच्छाफल, र “इच्छांक? 
वद्दा. प्रमाणांत भतलेत्या न्चार पदांपैका पाहेला तान 
वदे दिलीं असतां त्यावरून ळी पद काढाव- 
याच्या रीतीस * त्रैराशिक * दव 
त्रिवळीं स्री? अ० व० ज्याच पॉट सुटलल 
आहे. अशा माणसाच्या - पोटाला पडतात 
त्या तीन वळ्या कि० वळकल्या. त्रिवाचा 
तीन वेळां _ उच्चारलेली प्रतिज्ञा 


(१ 
1० ज्य 


[क्रै० वचन. त्रिवार क्रि वि» तीन केळी. 


९०९ 


आया आफ ल्क््््क््क्क्ाय 


त्रेधा 


त्राविध वि० तान प्रकारचा. त्रिविध ताप पु० 
आधिभौतिक, आध्यात्मिक, आणि आधिदैविक, 
अस्ता तीन प्रकारचा ताप, त्रास; किं० दुःख. 
त्रिविध नायिका खी अ० व० मुखा, 
मध्या, आणि प्रोंढा, अशा तीन प्रकारच्या ल्तिया . 
त्रिविध परीक्षा स्री० (वेधकांत) दर्शन, स्पर्शन, 
आणि प्रश्न, अश्या तीन प्रकार केलेली रोग्याची 
परीक्षा. त्रिविध प्रारूध न० आनिच्छा प्रारब्ध, 
स्वच्छाप्रारब्ध , _आणि परेच्छा प्रारब्ध, अर्ली तीन 
प्रकारची प्रारब्य जा मनुष्याच्या भोंगाला येतातता! 
समुच्चयाने. त्रिविध मंगल न० आर्शारवादल्प, 
( यु्जनाचा किं० देवाचा आशीवाद घेणें ), 
वस्तुनिदेंशात्मक ( पुण्यवान्‌ पुरुषाचें किं० पुण्य- 
कृत्याचें चिंतन ), आणि नमस्कारात्मक, ( देव, 
गुरु, थांना नमन करगें ) अशा तीन गोष्टी ,- 
ज्या कांहों मंगलछत्य करावयाच्या अगोदर 
कराव्या लागतात. त्रिवेणीचा वि ० साने, चांदा , 
आणि तांबे, अशा तीन धातूंच्या मिश्रणाचा बन- 
विलेला ( सहा, अंगठो, वाळा,.इ० ). त्रिशती 
स्त्री १ तीन शेकडे ससुत्चयानें. २ तानशे 
ब्राह्मणांना जेवू घालण्याचा विधि. प्रिुद्ध वि 
तीन वेळां तपासून बरोवर म्हणून ठरविलेला 
( लेख ). त्रिछाडव ख्री० तीन प्रकारची शुद्धता; 
तीन प्रकारांनीं केलेला शुद्धतेचा संस्कार . 

त्रिवट पु० गायनांतील एक रागविशेष. 

चरुटि, त्रुटी ( सं ० हीं स्थी० १९ अठरा निमे- 
षांचा काळ. २ अणु, लेश. २ फोडणे, तोडणे, 
नाश. ५ संशय. ६ ल्हान एल्ची. 

त्रुटित [ सं० ] वि० १ तुटलेला, फुटलेला, 
२ ज्याचे मधले मधले भाग गळाले आहेत अत्ता 
( लेष, यथ, ४० ), २ तुटक ( भाषण इ० ). 

त्रेचाळीस [ सं० त्रि--चत्वारिशत ] वि० 
चाळीसांत तीन मिळवून होतें त्वा संख्येइईतका . 

ब्रेता [ सं० ] स्री” १ अझिहोत्र्याच तीन 
पवित्र अश्नि,-दक्षिण, गाहपत्य, आणि आहवनीय . 
२ चार युगांपैकी दुसरे. हीं युगे कृत, त्रेता ,द्वापार , 
आणि कलि. ३ फाशाचा एक डाव. 

त्रेधा [ सॅ० ] क्रि वि? १ तान प्रकारांनो. 
२ तीन ठिकाणा. खी० १ तीन कामांकडे मन 
खेचले गेल्याची स्थिति; धांदल. २ धाबरगुडी . 


ञ््पन्न 


त्रपत्न ( सं० ति--पंचादत्‌ ] ॥वि० पनत्ना- 
सांत तीन मिळवून होते त्या संख्येश्‍तका . & त्रेपन्न 
टिकल्यांचा ; त्रेपन्ती वि १ अत्यन्त वात्रट किं० 
ल्फंगा (माणूस). २ रंडापुत्र. 
त्रेसष्ट [ सं० त्रे--पा्ि ] वि साठांत तानि 
मिळवून डोते त्या संख्येश्‍तका .&त्रेसष्टी स्री०पाति- 
त्नी , मित्रामत्र, सेव्यसवक इ०चा पूण तलावा 
्रकालिक [ सं० त्रि--काळ ] वि० भूत 
व्तंमात,आणि भविष्य,या तीन्ही काळा संबंधाचा 
त्रेगुण्य [ ल॑० ] न०सत्त्व,रज, आणि तम,ह्या 
तीन युणांचा समुचय कि० हे तीन समुच्चयानं 
च्रराशिक मागे * त्रि > मध्ये पहा 
ब्रलोक्य [ सं | न० स्वर्ग, मत्यु, आण 
पाताळ, ह्या तीन लोकांचा समुश्चय . & त्रेलाक्य 
नितामाण पु० एक रसायनावदाष 
ब्रेवार्गिक [ सं० ] वि धर्म, अथ, आणि 
काम साधू पाहणारा 
च्रेवाषिक [ स॑० ] वि० 2 तीन वषें पुरेसे. 
२ तीन तीन वषांनी व्हावयाचा [क० करावयाचा; 
तीन वषांच्या संबंधाचा, 
त्र्याण्णव [ सं० त्रि--नवाते | वि नव्वदांत 
तीन मिळवून होते त्या संख्येदतक 
तर्याऐशी »यांयशी ,ध्यायशी[सं०त्रि-- अशी- 
ते ]वि०ऐेंशत तीन मिळवून होते त्या संख्येश्‍तका 
न्याहात्तर वि सत्तरांत तीन मिळवून होते 
त्या संख्येश्‍तका 
र्‍्याहूंक [ सं० त्रिस-अहन्‌ ( दैवत) ]वि० 
मध्ये दोन दिवस आड करून घेतो तो ज्वर. & 
ऱ्याहिक, ऱ्या हिक ज्वर पु० 5र चवथ्या दिवशी 
येणारा ताप 
त्व नामे [किं० विशेषण यांचेपासून भाववा 
चक नामे घडविणारा हा प्रत्यय आहे. उठदीर्धच्व , 
लघुत्व, अश्वत्व, ३० 
त्वकू [ ख० त्वच | स्त्री० त्वचा, २ कातडे 
२ फळ, झाडाच्या फांद्या, इ०ची साल, ४ स्पर्श 
ट्र्य. & त्वागेद्रिय न० थंड कढत, ४० चें 
शान ज्या इंद्रेयाच्या योगानें शेतें तें इंद्रिय 
काडी 9?  त्वकूसारा स्री वंशलोचन. 
क्य उ० शरोराच्या कातडीला झालेली 
त. याच्या व्यावेंतकत्वें : मांस त्रण? “अस्थि 
कण,  त्वग्नोग 'पु० त्वचेला झालेला रोग 
त्वचा [सं 1 स्त्री 2 श्री 3 
राचे कातडी, 


प्र्त 


ब. 


' आष्ठ्असा 


त्वेपी 
२ फळ, झाढाचा तुंबा, ३८्चा साल, २३ सापाची 
कात. [ विश भा 
त्वत्‌ ( समासांत पूरवपद ) तुझा; उव्त्वद्रृहच 


त्वदीय [ सं० ] वि० तुझा 

त्वेम्‌ [ सं० ] सर्वनाम तू. & त्वंपदाथ पु० 
जीवात्मा; उ० त्वंपदार्थ तो जीवात्मा, तत्वदाथं ता 
परमात्मा 

त्वंपुरा | खे० त्वस ( तूं )* पुरा ( पूवी ) ) 
पु० शेखध्वनि; वोब. टीप,-त्वपुरा सागरोत्पत्नः 
३० (तूं पूवी सागरापासन उत्पन्न झालेला ३० ) 
टोखाच्या वणेनांतील पहिल दोन शब्द धेऊन पड” 
विलेला  त्वंपुरा ? हा शब्द आहे.आमचे “मराठी 
शब्दांचे उद्धाटन ! पान "५७ पहा 

त्वरणें [ ख० त्व. ] अ० [क्रि० घाईने जाणें 
स० [क्रि० ( कोणेकाला ) घाटे करणें. 

त्वरा [ सं० ] स्त्री ८ 2 घाई, वेग. २ उत्स" 
कता, & त्वरेवर येणं तळखपणें ( कांहीं काम ) 
करूं लागण; (काम) झपाटणें 

त्वरित [सं०] वि०२ शात्र; घाईचा. २ धार 
वाइन केलेला. क्रि“वि० धाशधाईंनें 

त्व्ट [ ल॑० त्वश्चूच्सोलणे; त्वष्ट न्‌ सोललला) 
तासलला ] ॥बे० साललेला : तासलेला. पु० 
कोणेकाला कांहीं कामावद्दळ केलेली घाई ;ड०माड्या 
माग हा मांडव उभारण्याबद्दल तुझे त्वष्ट का 
क्रि लावणे, करणें, लागणें , होणे , देणं र 

त्वष्टा [ लं० त्वष्ट ] पु० २ सुतार. २ | 
कर्मा, २ बह्मदेव, & त्वशकासार पु० रिट 
कासार जातांतील एक उपजाति किं० त्या 
जाताचा कोणीही इसम 

त्वाच [ ल० ] वि० ? स्पशजन्य 
ळणारा कि समजणारा . &त्वाच कशी, 
स्पशंद्रियानें होणारें ज्ञान वी 

त्वाष्ट [ खं त्वापूटून्यृत्रासुर ] वि० द 

त्वाष्टू [ ० ] वि७ विश्वकर्म्यांच्या तई 
० वृत्रासुर . कजर 
त त्वेष [ सं० ]पु० १ संताप, रागाचा ला 
दृषां किं० इंपेंचा उद्रेक.३ आवेश, 
सान. मागे ' तेष ? पहा 

त्वेषी [ म० त्वेष; सं० त्वेष ] 1१९ र 
जळफळणारा . २ उत्ताहाचें स्फुरण ज्या , हा, 
रागीट ,तापट, मार्गे * १ 


र्स्प्शां 
[78 


९११ 


थड 


थर हें मराठी वर्णमालेतील संतरावें व्यंजन 

थकणें अ० क्रि०१वुद्धि,मन,दारीर,कि०एकादें 
गाल, आपलें काम करावयाला असमथं होणें, 
( आजाराने, किं० फार्जाल मेहेनत पडल्यामुळें, 
किं० म्हातारपणामुळें ). २ दमणें, श्रमणें, भागणें 
३ मति, बुद्धि, २० कुठत होणें. ४ व्यापार, 
व्यवहार, इ० कमी होणें [क० अजीबात बंद पडणे. 
५ व्यापार, व्यवहार, सावकारी, ३० चालवा- 
बयाला किं पूवाप्रमाणें चालवाबयाला असमथं 
हाणें, ६ म्हातारपणामुळें अगदी अशक्त होणें. ७ 
मरणे, ८ ( पैसा, कर्ज, ४० ) वसूल होण्याची 
आश्या नष्ट द्दोणें; ( पॅक्षा, कर्ज, बाकी ) बुडणें.& 
थकणे भआगणें १ अतिशय दमणे किं० श्रान्त 
होणें.२ कामाला नालायक होणें. थकले कूळ न० 
ज्याला कर्ज फेडण्याची ताकद राहिली नाहीं असें 
कळ;ज्याला द्यावयाचा -पँतता देण्याची ऐपत नाहीं 
असा' माणूस,-कणको ३०. _ र 

थकित, थाकित, थक्कीत वि? १ आचेव- 
चकित. २ गोंधळेलला; ज्याची मति शुंग झाली 
आहे असा. खालहो “ थक्क ? पहा. 

थक्क वि० आश्चयेचकित. 

श्रट पु०, ख्ी० १ माणसें, युर, इ० ची 
दाटी किं० गदी किं० घोळका; जमाव. २ ठाशाव 
रचना किं० मांडणी. 

थरकारणें [ म० ' थट ? पासून ] स० क्रि० 
१ ठाशींव रचनेंत घालणे. २ व्यवास्थत रूपांत 
मांडणे; नीटनेख्या रीतीनें ( पदार्थ ) ठेवणें किं 
( कपडे, दागिने ) पेहेरणें [के धारण करण, २ 
( कांहीं काम ) झपाट्यान, सफाईने ) रकि० 
हिमतीनें संपविणे. अ०क्रे० नखऱ्यांत चालण; 
थाटमाट करून चालणे [र्क० वागण; शेट करणें. 

थटणें अ० क्रि० सजणे; दागिने, कपडे, ३० 
ऐटांत धारण करणें. ि 

थट्टा, ठछा [ हिं० ] स्त्री० १ दुसऱ्यात राग 
कें० चीड येईल असें वर्तन र्कि० भाषण; टवा- 
ळकी ( करणें, मांडणे ). २ कोगकाचा विनोदार्थ 
केलेली चेष्टा. २ अवहेलना, ४ अगदा क्षक 


केंट हृल्के काम ( नकारात्मक प्रयोग ). 
उ० वयाच्या सत्तराव्या वर्षी घोड्यावर वसन एका 
दमांत वीस मैलांची मजल मारणें हों कांही थट्टा नव्हे. 
झेथट्वेवारी नेणें तुच्छ मानणे; विचारांत न घेणें; 
हश्ावारी धालविणं; महत्त्वाचा बोध, सूचना, 
ताकोद, ३० आपण न अनुसरल्यासुळें कोणी 
आपणास रागें भरू लागले असतां निलजपणानें 
हसणें आणि बोध, सूचना, ताकीद,३०हों न अन- 
सरल्यानें फारसें बिघडत नाहीं असें दर्शवणे. 
थट्टेबाज, ठट्टेखोर, ठट्टेबाज वि० थट्टा कर- 
ण्याचा स्वभाव ज्याचा असा. थट्टामस्करी, 
थट्टेबाजी स्थी० थट्टाबिट्टा; विनोदाच्या गप्पा- 
गोष्ट. मागे * ठट्टा ! पहा. 

थट्टी खी० राजा, सरदार, संस्थानिक, ३०- 
च्या गायी, म्हशी, इ० दुभादुभत्याचों जनावरें 
समुच्चयानें कॅ० अश्या जनावरांचे खातें किं 
गोठा. टीप,-थट्टी हा पूवीच्या काळच्या अठरा 
कारखान्यांपैकी एक असे. & कोठा, थडी ,आणि 
पागा,ह्या पोट भरायाच्या जागा ह्या तीन गोष्टींची 
देखरेख करणाऱ्या अधिकार्‍याला खूप लाट मारतां 
येतो [कं० आपली तुंबडी यथेच्छ भरून घेतां येते . 

थड, थडी [ स॑० तट ] स्त्री 2 कड, 
कांठ, किनारा. २ दुसरी बाज. ३ परमावर्षाचा 
पहला. ४ कामाचा शेवट; पर्यवततान. ५ नर्दाच्या 
दोन्ही कांठांच्या शेजारचा प्रदेश; उ० भीमथड, 
गंगाथड, इं०.७ थर्डीस लावणें ( के० लागणे, 
जाणें, नेणे, ३० ) शेवटास लावणें ( किं ० 
लागणें, जाणें, नेणें, इ०). होथड नाती 
थड ९ निराश्रितपणार्ची स्थिति. २ निकालात न 
लागलेपणा'ची स्थिति. 

थंड [ हिं०] वि० १ उष्ण ह्याच्या उल्ट 
गुणाचा; गार. २ जें सेविलें असतां अंगांत 
उष्ण ह्या युणाच्या उलट पारिणाप्र घडविते असतें 
( अन्न, औषध, इ० ). ३ सुस्त, धिमा ( मनुष्य » 
स्वभाव, ३० ). ४ शांतता जेथें नांदत आहे असा 
( देश, गांव, ३० ). ५ शमलेला, दबलेला, प्रादु- 
भूत न झालेला ( ताप, कामक्रोधादि कांहीं मनो- 
विकार, ६० ). ६ थांबलेले ( काम, कारखाना, 
छापखाना, ४० ) ., ७ राहावयाला सुखकर 
(घर ); भूत, पिशाच, ४० च्या उपद्रवानें 


थडक ' 


“रहित. ८ पंढ, नपुंसक. ६ कोणऱ्याही मनो- 
पविकाराचा उमाळा थांबून ज्यांत झालेला ( मनुध्य 
मूल, ४० ). & तावूत थंड झाले तावुतांचं 
विसर्जन झालें. यंदा सर्वल थंड आहे यंदा काठ 
रोगराई, चोऱ्या, दरवडे, दंगेबोषे, ४८चा उपद्रव 
नाही. रानडर्‍यांच्या घरी अद्यापि थंड आहे, 
तुम्ही इतक्यांत जाऊं नका त्यांच्या घरचा 
स्वयंपाक अझन व्हावयाचा आहे, पाट, 
-रांगोळ्या, ३० तयारी व्हावयाची आहे, तुम्हा 
आतां गेल्यास तुम्हाला दोन तास खोळंबावे लागेल 
डोळे थंड होणें इष्ट गोष्ट वडलेली पाहन आनेदित 
दोगे. दुंगा ,मंहामारी ,३० थंड हाणें म्द० दामण 
त्याचे हातपाय थंड झाले (.कि० पडळ ) ता 
मेळा. थंडगार वि० आति थंड.श्रंड वेळ स्त्री० 
संध्याकाळची किं संकाळचो वेळ. २ मनो- 
वृत्त शांत आहे अक्की वेळ. 
थडक स्त्री डोक्याने किं० 
"रट्टा; धक्का. 
थंडक [हिं०] न० अंगांत शातलता उत्पन्न 
*करणारे ओपध. 
थडकणें अ०८ क्रि १ गातमान्‌ पदाथाच्या 
गतीला प्रंतितरंध करणारा जो वाडा, मित, इ० 
यदार्थ त्याचेवर त्या गतिमान पदार्थाने आदळणें 
.किं० आपटणें. २ एकदम थांब्रविला जाणें, ३ 
अकस्मात्‌ [किं० एकदम येऊन पोचणें ( माणूस, 
“यत्र, ३० ), ४ येऊन पोचणे, ५ येणें, उपस्थित 
होणें, घडणें, ६ हंडी येऊन दाखल होणें. 
थडका पु० रट्टा; तडाखा. 
थडगे न० शव पुरल्या जागीं किं० जाळल्या 
नागीं केलेला रचनाविशेष . 
| थढथडणें अ० क्रि० थंडी, भीति, इ० कार- 
णांनीं ( दांत, शरार, इ० ) कापत होणें किं० 
९ हात ३०८ ) एकमेकांवर आपटून त्यांनी आवाज 
करणें. 
थंडा वि० मार्गे * थंड २ पहा, 
'पु० केवळ पाणी पिणे 
ह शिकाल (मत 3 जी? 
करणार औषध, पेय. ३० ना रळ यांतलता उत्पन्न 
म्यिपणा, ५ कुसुंबा . 


दंडानें दिलेला 


थ्रेंडा फराळ 


पान, | 


थपकोळल 


थंडावणें [ म० थंड ] अ० क्रि० थंड होणें 
हवेतील गारट्याने किं० थंडीने व्यथित होणें. २ 
मनोविकार शांत होणें. २ इच्छा, यत्न, काम, 
० मंदपणे चालणें ० अजीबात नष्ट होणें किं० 
थांबणे, ४ जलांशानें मऊ किं० ब्रिलविर्लांत किं० 
मिसमिश्लीत होणें ( तंबाखू, पापड, कपडा काग 
इ० ). ५ रडत अतलेल मल उना राहाण 

थंडावा [ म० थंड ] पु० २ थंडपणा , २4४- 
पणाची स्थिति. ३ आग, रखरख, वदना, शाक, 
० दामल्याने वाटतो ता आराम 

थंडी [ म? थंडसरनई ( प्रत्यय ) ] स्त्रा० १ 


। पाणा, हवा, इ० च्या ठाया शशरास असद्य जा 


गुणविद्ोंष असतो. तो. २ ओऔंपधविशेपाच्या 
सेवनाने शरीरांतील आग रामून बते,त। शातता 
३ शरीरांतील कडक १० रतवरख शमाविण्याचा 
जो औषधविदोपांतील युग त।, & अंगांत थंडा 
भरणं हवेंतील थे्डानं 1क० ढवतापान अंगाला 
थंडी वाजणे, थंडी वाजणे अगांत|ल उष्गतचा 
अभाव किं० हवेतील हझोतता शरीरास 
असह्य होगे. थंडीचा ताठा पु० कडक थंडा 
थंडीचे पिकल थोडीशी थंडी; फार तार नव्हे 
अशी थंडी; अल्पकाळ टिकणारा थंडी , थ्रेंडा* 
वाऱ्यांचा क्रि> 4० हवेत थंडा आहे आणि 
वारा वाहत आहे अशा वळ। व 

थंडीचा , थळींचा वि० निकाय मातापित- 
राचें ( अपत्य,-गाय, ह्म, इ० ). 

थडें न० मागे ' थडगे ) पहा, 

थंडोला [ म० थंड] पु० हवेंतील प्रखर 
उष्णता शमल्यावर वाटतां ता आरा 


थंतरमंतर [ स तंत्र मंत्र ] न० ९ जादू 


टोण्याचा इलाज; टाणाटाणा, २ घर, पुल 
इ० चौ तात्पुरती डागडुजी. ३ कोणेक्राचा र 
1 गोष्टा सांगणे 


घालविण्यासाठी चार तमजुताच्य 

र्कि० त्याला दादा बाबा करणं 
थत्त, थत्त उ० वा० अ० छुट्‌ ! हडत तिर 

स्कार कि० तुच्छता दाखविणारा हा उद्गार अ ति 
थना [ खथॅ० स्तन ] पु० खाचा स्तन 


एक” 
थपकील स्त्री० थप असा आवाज कक 
हम जमीनीवर आसनमांडी धाळून बसरा! कती 


मारून बतणें ); फतकल ( घालणें, माहून 


थपडाक 


थपडाक, थप्पड स्थ्री० चापटी, चपराक. & 
'थप्पडखाऊ, थप्पडवाईक वि० १सदोदेत थपडा 
खाण्याच्या योग्यतेचा, (१० कर्तत्वशुन्य माणूस.) 
२ समर्थांची लाळ धोट्णारा . 

थपाटी स्त्री चापटी; चपराक. 

थपी क्रि० वि० लांबीची वाजू जमीनोला 
टेकेल अद्या रीतीनें ( पदार्थ ठेवणे किं०तअसतावण) 
याच्या उलट * कुडती ? म्ह० रुंदीची वाज़ टेकेल 
अश्शा रीर्तानें; उ० जोत्याची पहिली रांग थर्पी 
लावावी आणि दुसरी कुडती लावावी. 

थप्पा, थापा पु० ल्कार्रा लोकांच लाखेच्या 
कड्या , वांगड्या ,३० पदार्थ करण्याचें ५कफ आउत. 

थबकट (-ड,-डा ) वि० चपटा; वस्त्रया 
बाटाचा. & थबकट (-ड,-डा ) बसण एकदम 
आस्तनमांडी घालून बसणे 

थबकड स्त्री० थप्पड, रट्टा, चपराक 

थबकण स्त्री एकदम आसनमांडी घालणे 
( मारणे, घेग ) 

थ्रबकण अ० क्र० थांत्रण: गात अद करून 


९१३ 


थरकणं 


कमरेला वांधलेलो वुंगरे श्‍० खणखणावीत नाचणें 
२ ( लाक्षणिक ) नेटाचा प्रयत्न करणें: सर्व शक्ति 
वेचून कांहों काम चालविणे. २ अधीरपणानें किं० 
आनंदानें नाचणे. 

थय॒थय्या, थयथय क्रि० वि० आनंदानें, 
दुःखाने, किं० अधारपणानें ( नाचणें, वागडणें ). 

थयमान न० रागाने, वेदनेने ,किंठ अधीरप- 
णानें नाचणे, लोळणें ,॥के० ओरडणे . 

थर [ स० स्तर ] पु० १ भित इ्चो 
रचना करावयाची असतां दगड, विटा, इ०ची 
र्जी एक एक पाक्ते करीत जातात ती;अक्या एका- 


: वर एक पॅक्ति रचून भिंत इ०इष्ट तितक्या उंचांची 


स्तब्ध होण; बालण एकदम थांबावण; हालचाल । 


एकदम बंड करणं 
थबकविणें स० क्रि> थांवबिण; आडावण 
थबडाक, थबराक स्त्री० थप्पड; चपराक 
यबथबणे आअ० क्रि 2 पाणी इ० नी पूणपण 
भरलेळे असगें.२ थेंब्र गळण्याइतके मिजलेल असणं 
थबथबीत वि ० थेंब्र गळण्याइतके 'भिजलेल 
थमणें [ सं० स्तम्भ्‌ ] अ० क्रे० थांबणे 
थसन [ सै० स्तंभन ] न० शारोर्क 1क० 
मानासिक दुःखाचे शमन किं० शमन करणार 
औषध, इलाज, साधन, उपाय, ३०. 
थयकार, थयंथय्या, थयथय्याट, थय्या 
७ १ नाचणें, उड्या मारणें, खिदळणे , हसण 
गागें, ३० रंगेलपणाचे प्रकार ससुच्चयाने. २ 
चित्तीवनोदार्थ करविलेली वेश्या दिनृयरूप जी क्राडा 
ती. ३ शारीरिक किं० मानतिक दुःख असह्य 
झाल्यामुळें जमीनीवर गडवडा लोळणें, किंचाळणें 
३० ख्प जो व्यापार तो; उ०्हा विंचू तुला चावला 
असता तर त्यानें तुला थयथय्या करावयाला 
हयाविलें असतें. थय्य़ा घेण १ हातापायात ० 


"५ जी 


वांधली जाते.रशेण,माती ,चुना, रंग,इ०चे पदार्थ- 
विशेषावर जे लेय करण्यांत येतात ते प्रत्येक. ३आंब्े 
३० फळें पिकवावयाचो असतां तां जमीर्नावर पस- 
रलेल्या गवतावर नीट एक एक अशीं ठेवतात , मग 
ह्या फळांवर पुन्हां गवत पसरतात पुन्हा त्यावर फळें 
ठेवितात , पुन्हा त्यांवर गवत पसरतात; ह्या रच- 
नेतील फळांचा किं०गवताचा जो एक एक संनिवेश 
( म्ह० मांडणा ) तो. ४ भूगर्भात एकावर एक जे 
दगडी कोळसा, वाळू, चिकणमाती, इ० 


| चे संनिवश॒ असतात ते प्रत्येक; पदर; उ० 


% 


( एकादी गोष्ट ) असुक थरास येणें 
( किं० जाणें ) ती त्या पल्ल्यासारकॅ०पर्यवसानास 
पोचगें, पुणेथर ( किं० मुंबइंथर,किं० सातारा 
थर ३० ) पुणें ( किं० सुंबई, किं० सातारा 
इ० ) ठिकाणचा, प्रकारचा, जातीचा, वगाचा , 
किं०तऱ्हेचा . ब्रास्हणथर, (र्कि० कुणबीथर ३०) 
वि ब्राम्हणांना ( किं ० कुणब्यांना ) शोभेल असा 
किं० त्यांच्यांत रूढ किं ० प्रचलित असा ( कपडा , 


सणंग ,चाल इ०) .काळेथर वि ०्काळोत्री दगडाच्या 


जातीचा. याच सरणीनें जांबेंथर, कुपेथर, इ०. 
मार्गे : कुपा, २ जांत्रा ? हे शब्द पहा. लगी- 
नथर वति० लय़ांच्या सदरांतला किं० संबंधाचा 
( कपडा, खर्च, इ० ). 

यरकणें अ० क्रि कंपित होणें, कांपणें. & 
थरकांप पु० भातीने किं० थंडीने कंपित होणे 
थरकांप वि०, क्रि [व० अग कापत हाइल 
अशा रीतीने;उ०मो थरकांप भ्याला ([के०्झाला), 


थरणी ९१2 थाट 
थरणी [ म० थर ] स्त्री शेत ३० च्या | ४० नॉ एकाद्या ठिकाणचा मुक्काम उठविंणे- 
बांघासाठीं घातलेल्या दगड ३० च्या भिंतीवर ' थळवडी, थळवाडी स्थी० धान्यें ओडपावयाची 


घातलेला मातीचा थर. 

थरथरणे अ० क्रि० हालगें, कांपणें, डळमळणें. 

थरथरी स्त्री० रोमांचसहित कंप. 

थरपील न०, थरपा पु० ताड, माड, इच्या 
झावळींचा ठुढलखा. 

थरभरें न० आंत्राशी नांवाचें अटूप, याच्या 
पानांची चर्टर्णा करितात. 

थ्ररारणें अ० क्रि2 कापत होणे. 

श्ररारी स्त्री० कंप; कंपितपणार्चा स्थिति. 

थरू पु०; थरूं न० [ सं० त्सरु ] कोयता 
इची मूठ. 

थल [| सखं० स्थल ] स्त्री शेताच्या उत्प- 
न्नाचा हिस्सा किं० वाटा.७ थलकरी पु०रोताचा 


किं८ जमीनीचा मालक. याच्या उल्ट “ उपरी. ? | 
एकांद्या गांवाच्या लाकांच्या 


थलझाडा पु० 
मालकीच्या शतांचें पत्रक. 
थलथलीत वि 2 फार पिकल्यामुळे किं० 


आतिशय मिजल्यासुळें ज्यांत कांहीं टणकपणा । 


राहिला नाहीं असा(पदार्थ ,-कळ ,गळू ,पींठ ,चि्ल, 
इ० ). २ लठ्ठ असून फुत्फु्शीत (शरीर). टीप,- 
ह्या दोन्ही अथी “€ थिलथिलीत? असाही शब्द आहे. 


थवा पु० एके ठिकाणी जमलेल्या एकजातीय 


प्राण्यांचा समुदाय; टोळी; जमाव. 

थर्वीक स्त्ची८ १? कोदल्य; घुर्वी. २ चातुर्य. 
थळ ( सखं० स्थल ] न० १? ऊस, मिरची, 
पोफळी, इ० चें शेत, मळा, किं वाग. २ पिद्रा- 
चाचे निवासस्थान. २३ व्यक्तिविशेधाचें किं० 
पदार्थविशेषाचें उत्पत्तिस्थान किं० निवासस्थान, 
४ अधेल्याकडून खोदाला दिला जावयाचा 
शेताच्या उत्यन्नाचा हिस्सा. ५ एका मालकाची 
शेतें, मळे, वागा, ३० छसुच्चयानें, ६ शेमातंबंधाचे 
तंटे तोडावयाला नेमलेला मनुष्य ( नेमणे, घेणें , 
देणें मागणें ,₹०),७थळझाडा ,थळवार झाडा पु०, 
थळवार पलक न०गांवच्या जमीर्नांचें नोंदणीपत्रक, 
थळभरीत न० १ एकादे स्थळा माळ विकत घेऊन 
तो वाहून परत्र नेण्यासाठी गाड्या इ० वर लादगें. 
> खरेदीच्या स्थळो'ची जकात; निर्गत मालावरील 
कणे कॉड स्त्री० १ स्थळविदोषो माल 
मालावरोळ जकात, ३ सेन्य 


| 


गांवकऱ्यांची जागा. थळवाईक उसाच्या म्यांचा 
मालक .थळवार क्रि» वि० शेतकऱ्यांच्या दोतांच्या 
क्रमाने ( केलेळें वसल्पत्रक ).कुळवार क्रि० वि० 
कुळांच्या क्रमाने ( केळले वखूलपत्रक ). थळाचा 
वि० उत्तम निपजीचा ( घोडा, गाय, दैस,इ० ). 

थळणें स० क्रि 2 पत्रा, तबकडी, ३० १२ 
कोरून, ठोकन किं० विंधून ( कांही आक्रात ) 


' उठविणे. २( पत्रा, तबकडी, ४३०८ अशा रीतीनें ) 


आक्कतिविशेषाने युक्त किं० कित करणें. 

थळी स्त्री2 ' थळ ' पहा. 

थळींव [ म० थळणे ] वि० 2 ज्यावर कांह! 
आकऴति थळाविण्यांत आली आहे असा ( पत्रा: 
तवकर्डी ). २ थळण्यानं उठविलला (आक्रति). 

था [ हिं० ] स्त्री० वृड; तळ. 

थाक स्त्री १ गोंधळळ्ला; व्यम्न; चकित. २ 
गायनवादनांत पडलेला खंड( तृटणे ). पु० १तळ? 
वूड, २ थकवा. ३ थांग. खाला ' यांग ? पहा. 

थाकणं अ० क्रि० दमणे; भागणे, 

थाकी स्त्री» एकाथा मागलाची बोलण्याची? 
हसण्याची , किं० चालण्याची पद्धति किं० दीला, 
2 एकाद्याची थ्राकी उतरणे त्याच्या बोलण्या” 
चालण्याची दीली इ० चे अनुकरण करणें. 

थांग [ सै० स्थान ] पु० ८ पत्ता.२दरव 
किं० जरूर अश्या माणसाचा क्विं. वस्तूचा नका 
पत्ता किं० ठिकाणा, ३ छोली, गहनता, विस्तार 
( एकाद्याच्या विद्दत्तेचा, विचारांचा, व्यूहाचा/ 
संपत्तीचा ); क्रि० लागणें, लावणें, & थांगदाररा/' 
थांगादोरा, थांगपत्ता, थांगापत्ता ५० पत्ता 
(सर्व अर्थी) .थांगपूस पु०,त्री० एकादा वस्तू्य 
किं०माणसाच्या ठिकाणाचा शोध किं०्तपास १९ 
चौकशी; सुगावा ( लावणें,लागणें ), (1 

थांगारणें [ म० थांग ] स० क्रि० १ हर 
स्थित रीतीनें ( पदार्थविश्ंष ) ठेवणें. यथात्या भ्‌ 
( पदार्थ विद्वोष ) ठेवणें. २ ( मोडका, कार्ट? 
किं० खिळखिळा पदार्थ) दुरुस्त करणें. ४( १८. 
विशेष ) कोगेकाच्या हवाला करणें [के ० 
करणें किं० रक्षणार्थ ठेवणें. वि 

थाट [ हिं० ठाठाह ] पु० ९ दाग 


लेल्या 


ने व 20 पडे / 


थाट 


४० शरीरावर | नीटनेट्केपणानें धारण करून 
केलेला भपका, ऐट, किं० शोभा. २ व्यवारिथत- 
पणाच्या मांडणीनें किं० रचनेने पदार्थविदेषास 
येते ती शोभा. ३ 
देखावा. ५ छपराच्या कामट्या कांही विशिष्ट 
प्रकारे एकमेकींशी बांधून केलेली रचना; छपराचा 
हांगाडा. ह्या थाटावर गवत, पानें, इ० बांधून तो 
झोपंडीवर चढविण्यांत येतो. ६ टोळी, ताफा, 


ष्र 


डामडोल, ४ वैभवाचा 


थापटणे 


देणें मूल पाजावयाला उराशी धरणें. थान विस- 
रणें मातेचें दू चोखून धेणे हो क्रिया ( मूल, 
वांसरू ) करावयाला असमर्थ असणें क्षं० हा 
क्रिया त्याला करतां न येणें. थानकरीण स्त्री० 


: मुलात आपल्या अंगावर पाजणारी दार्या. थान- 
_ तुटा, थानतुटक वि० ? मातेच्या थानापासून 


संच. & थाटमाट, थाटमांड पु०७ १ भपकेदार | 


मांडणी किं० रचना. २ भपका; कृत्रिम मांडणीने 
आणलेली शोभा. थाटबंद पु० छपराचा सांगाडा. 


थाट वि० 2 घट्ट विणीचा ( कपडा );ठाशीव 


वि्णारचें ( वलन ). २ घट्ट पिळांची ( दोरा ). २ 
मजबूत वांध्याचा(प्राणी).४थोपटमागी( माणूस ). 

थाटणें [ म० थाट ] स० क्रि १ व्यव- 
स्थित रारताने मांडणें किं जथणें. २ योग्य 
ठिकाणीं पदाथर ठेवून भपका करणें. २ प्रथम 
करावी लागते ती जुळवाजुळव करून ( संतार, 
दुकान, धंदा, इ०)सुरूं करणें; उ० त्याला नोकरी 


लागतांच त्याणें आपला संत्तार थाटला. ४ जुळ- | 


विणें, रचणें(बेत ,मसलत ,युक्ति , कांहीं कार्ये, ३०). 
थाटली स्ी० १ धातूचे ताट, * कोणत्याह 
पदार्थाचे केलेळें पस्तरट पात्र;ताटली,मार्गे'ताट पहा . 
थाटा पु० कारवाची जून जाडी काठो. ह 
थाटी स्थ्री० ९ एक प्रकारचें धातूचे उथळ भाड; 
ताटली. २ दार्टी; थवा;टोळी. [केलेली धड, 
थाण,थान न० विणलेल्या वस्लाची न फाडता 
थावं. मालू, थातुर मांतूर [सं० तंत्र मंत्र] न० 
१ टाणाटोणा. २ कामचलाऊ दागदुजी, 
थान [ हिं० ठान्‌ ] न० रेशमाचे क० 
सताचें विणलेलें ( अखंड ) वस्त. ह. 
_ यान [ सं० स्थान ] न० १ पदार्थविशेषार्चा 
गा. २ गात्रांचें संस्थान;ठाण.& थांनमान पु० 


जा लो क, 
१ सत्कार; कोणाला दाखविलेली आदरा तिथ्याची 


, २ थाटमाट. 
नन [ सं० स्तन ] न० १ लांचे छाती- 
वरील जे दोन मांसरपिंड ते प्रत्येक ,-ज्यांतील दूध 
तान्हे मूल पितें. २ गाय, म्हैस, शेळी, ३० चें 
भ्ांचोळ. & थान गुंतणें कांहो. आजारामुळे 


क्षंच्या स्तनांतून दूध येण्याचे बंद पडणें, थान 


तुटलेले [कें० तोडळेलें ( मूल ). २ स्तनपानासाठाी 
दायीच्या हवाली केलेलें ( मूल ). थानमोड सख्थी० 
मातेच्या स्तनाचें पान बंद करणें; दायीच्या अंगा- 
वर मुलाला पाजणें. थानवा पु० तान्हे मूल; 


,मातेच्या किं० दायीच्या अंगावर दूध पिणारे ० 


दूध पिण्याच्या वयाचें मूल. थानसीथनी वि० 
स्तनाच्या जागी स्तनासारखा कांही अवयव असलेला 
(घोडा). टीप,-घोडा हा खरा नर मानला जातो. 

थाप स्थ्ची० १ चापटी, २ तळहाताचा प्रहार. 
२ सर्व बोटें ताणून [क लांब करून केलेला तळ- 
हाताचा प्रहार. ४ स्रदंगादे वाद्यावर हाताचा 
प्रहार. ५ लाटांचा खडकावर 1० गल्वतावर जो 
प्रहार ॥कि० तडाखा तो. ६ समुद्राचे पाणी जमी- 
नीवर येऊं नये म्हणून घालतात ती भेंत; धक्का; 
बंधारा .७ कोणेकाला फतविण्यासाठां किं० गमती- 
खातर सांगितलेली खोटी खतर(देणें,मारणें,झोकणे) , 
८ दुसऱ्यावर आपल्या अंगच्या वरचढ युणासुळें 
स्थापित होतें तें वर्चस्व. ९ गाणाऱ्याच्या वीं० 
वाद्याच्या सुराशीं धरलेला ताल,-जो हाताच्या 
थापर्टीनें दाखविला जातो. १० पोहोतांना पाण्या- 
वर हातानें मारलेला तडाखा. १९ म्रृत्तिकापात्राची 
घडण किं० तर्‍हा. १२ कांहीं कामासाठों कुटून, 
भिजवून, आणि मळून तयार केलेली माती. & 
&थापझिरा, थापझरा ,थापविहिरा पु०हाताच्या 
बोटांनी नर्दीच्या वाळवटांतील वाळू उकरून 
काहून स्वच्छ पाणी त्यांत झिरपून येऊन साठण्या- 
साठीं केलेला खळगा. 

थापट, थापड [ म० थापटणें, थापढणें] स्वी ० 
हातानें मारलेला तडाखा .&थापट उगारणें थापट 
मारण्यांताठौं हात ताणणें क० लांब करणें. 
थापडवाईक, थाबडवाईक, थाबाडवाईक 
[ म० थापड ] वि० १ सदा थापस्या खाण्याच्या 
लायकीचा म्ह०अजागळ. २ समर्थांचा वगलबच्चा , 

थापटणें ,थापडणें सभक्र० १ पदार्थविशेषावर 


थापटण 


हाताचा प्रहार करणें; कोणत्याही ताधनानें कोण- 
त्याही पदार्थावर प्रहार करणें.२मुलाला निजवावयाचं 
असतां त्याच्या अंगावर सोम्यपणें तळहात मारणे 
थोपटणे .३ रागावलेल्या माणसास सोम्य शब्द वोळून 
झ्यांत करणें. ४ देल, घोडा, ३वर खोगीर ,कंठाळ , 
लगाम, ३० चढवून त्याला कामाला किंठ्प्रवासाला 
सज्ज करणें. 

थापटणे, श्रापडणें न० ओल्या मडअयांना 
दृढ करण्यासाठी किं० आकारविश्षष देण्यासाठी 
त्यांच्यावर प्रह्यार करावयाचे एक आउत; हें सपाट 
कळीच्या रूपाचे असतें. 

थापटी , थापडी [म० थापट, थापड|] स्त्री ० 2 
दाताचा रट्टा करिं०तडाखा;चपराक.२जमीनीवर शेण 
दवातानें थापट्टून केलेली गोवरी. ३ पंतोजीची 
मुलांना शिक्षा म्हणून मारावयाची छडी, ४ 
गिलावा किं० सनल्याचा थर दृढ करण्यासाठा 
आपटावयाचे लाकडी आणि तान धारांचें एक 
आउत. ५ पदा्थांला सरकारच्या हुकमानें बांव- 
लेली पट्टी किं० तुकडा ;-त्या पदार्थाला कोणी हात 
त्हावूं नये हें सुर्चविण्यासाठॉ. 

थापटोंव ,थ्रापडाव[म ०्यापटणें, थापडणें ]वि० 
यापट्रून केळळा(पदार्थ,-गोंवरी,भाकरी ,रोठ, ३०). 

थापड, थापडणें, थापडींच मागे “थापट ,! 
“ थापटणं, ? ' थापर्टांव ? पहा. 


९१८ 


व 


र थाया 


थ्रापा पु७ 2 मातीचा डिवळें फोडावयार्चे 
एक आउन,२ शेग, माती, ४० चा गोळा, भिंत, 
जमीन, इ० वर जोरान मारला असतां त्याला 
येतो तो आकाराविशेव, ३ असा मारलेडा गोळा. 
४ लाखेच्या बांगड्या वनावण्याचे लकार्रा लोकांचे 
एक आउत, ४ सर्पणासाठा थापलेल्या शेणाची 

त्या आकाराची वडी;गोवरी;शेगी .५डागरांच्या 
माथ्य़ारील कि०कुशाविरील सपाट प्रदेश .8माणस, 
जनावरें,ड०चा थापा वळणें त्या सर्वाना एकद 
आजारी पडगे कि० मरणे. थापाथापी स्त्री? 


, खोट्या नाऱ्या गोष्टी कि ० गोष्टी सांगणे , 


थ्ापी [ स० थापगों ] स्त्री १ गवंड्यांचे 
करणी हें हत्यार. २ गिलावा इढ करण्यासाठी 
त्याचेवर ठोकावयाचें गवंड्यांचे एक आउत .&थापी 


, कॉल न० हातान चिखड विशेष प्रकारे थापटूत 


केलेळें कोल, ' नव्याचे कोल ? हें दुसर्‍या प्रका” 
चें कौल. थार्पीचें माप न० धान्य मोजण्याची | 


. एक रीति,-मापांत धान्य 1गेपर्यंत भरून आण 


ओंजळति पडगारे दाणे ह्यांसाहित जें धान्यांचे पापत 


थाबडें न० वारदान; थांचा प्रयाग फक्त पुढील 
प्रमाणें होता. आपले थाबडें भरणें ( किं०भरून 


, घेणें ) दुसऱ्याचा पैसा ३० जितका लाटतां वर 


: तितका लाटून स्वस्थ होणे [किं गवर हाण 


यापडी स्त्री तळहाताचा प्रह्वार;चपराक; रट्टा. . 


थापणें स० क्रि 2 चिखल, शेण, ३० चा 
गोळा भिंत, जमीन, ३० कांवर चिकटन बसेल 
शा रीतीनं तो त्यांचेवर जोरानें मारणे, २पीठ 
कणीक , शेण,इ० चा ओला गोळा हाताच्या प्रहा- 
रान बडवून त्याला भाकरी , पोळी, गोवरी, इ० 


: कि० गातांना खळणें, ४ मुक्कामाला राहाणं 


चे रूप देणें. टीप,-ह्या दोन्ही अथा * धापणें * । 


याच कम शण, पीठ, इ० होऊं शकते 
तस वनलला पदार्थही कम होऊं शकते. उ० 
शेण थापणे, गोवरी थापणें, पौठ थापणें 
भाकरी थापणें, ३०, ३ कोणेकाला प्रमान सांम्य 
यण थापस्या मारणे 
थापलण स० क्रि १ अवजारांवर चालत 
का वत ४० दल्ह्याचे कांडी हात मारून 
०-1 
पक स वळावेणे, २ गलबताची नाळ 
बवाक्षत दिक्षत वळविणे 


थाबण वर ' थापणं ? पहा. 
अन्या कयी >. : कक... . ० 
थांबणे , थासणें [सं०स्तंभ्‌ऱच्यांवर्ण ]अ० > 
2 (सुरे केली कि०्झालेली क्रिपा)बंद्र पडण व 
बंद होणें, २ सु&ू केलेल्या कामापासून विरत € 
स्तव्व हाण. चालतांना उभ राहाण बोलत 
] 


थांबविणे [ स० ' थांबणे ? चें प्रयोजर्की 


। स० क्रि० 2 थांवावयाला लावणें. २ बंद प्‌ रडण 


स्तव्ध करणें. ४ ( कोणेकाचे बोलगे, चाळश 


। व्यापार ) आढविणे 


थाया [ स० ठायस्स्थान, जागा 1 3 
पाणी, दूध, रक्त, तेल, इ०चें थारळे. >. आव” 
पणानें किं० वेदनेनें कि० दुःखाने हातपाय बार 
टणें, जमीनीवर गडबडा लोणण, ६० € | 
( घेणें, घेऊन बस्षणें, करणें, मांडणे ) 
अथी ' थैय्या ? हाही शब्द रूढ आहें 


थार 


९२७ 


थार पु० 2 विश्रांतीची ॥किं०निवाऱ्याची कि 


वास्तव्याची जागा. २माणूस पदार्थ, इ०ना टेकाव- 
याची, अल्प काल वारतव्य कराव्यार्ची, के ० 
रहावयाची जागा. ३ भाषणवर्तनादिकांत मेळ 
कि० संवद्धता; ताळतत्रे. ( बहुधा निपेधाथी 
प्रयोग); उव्त्याच्या बोलण्या करण्यांत कां्हा थार 
नाहा.४ कजीऊ दिलेल्या रकमेस्त तारण; व्यापारांत 
घातलेल्या भांडवलाच्या तोलाची गंगाजळी;उ०तुला 
मा कशाच्या थारांवर कजं देऊं ? ५ पत, साली: 
प्रमाण; भरंव्याला आधार. & थारी बरूणे([के ० 
पडणें ) कायमच्या स्थानी येण; यथारथानी बसणें 
क० राहाण; र्वग्थान पादणें. एकाद्याचें मडके 
धारीं बरुणें तो बिवघोर स्थितीत असणे. 

थार क्रि वि: ( कवितेत ) पूर्णपणें;सर्वयेव . 

थारणें अ० |० रिथर होणे;र्थिरपणें सहाणे 


स्किन राहाणे;पक्केपणी माणूस ॥क० पदार्थ एकाद्या | 
। राहिल्याने शरीराची ० गार्वीवशेषाची होते तो 


ठिकाणा राहाणे ।र्क० पक्का होण 


थारळे, थारांळ न० १ राहाटाच्या जवळची | 


कुंडी किं० हौद. २ जमीनीवर सांब्टेल ॥१.० २ळ- 
लेले रक्त,दूथ पार्णी, इचा रवरबाट, ३ दूध ताप- 
विण्यास्ताठीं जमीनींत केलेला खळगा. ४ युऱ्हाळात 
काहिलीखालची राख तांचावयाचा खेडा 

थारा पु० १ आश्रयस्थान 
वास्तव्याचे ठिकाण, २ शत्रला टाळावयाला याग्य 
असें स्थान. & थाराथार स्त्रा माणसांचा क 
पदार्थाची व्यवस्थितपणःची मांडणी, रचना , ० 
विल्हेवाट. थारापाटट, थारपालट पु० *हमाच 


निवासस्थान सोडून मनाला हुशारी वाट्प्याताठा 
: दागीने घालून वधूला देतात ती देणगी .& थाळा 


कांहीं दिवत्त दुसरीकडे राहणें ( करणें, होण.) 


थारावणें अ० ० रिथर होणे; र्थिरपणाने । 


एकाद्या ठिकाणी राहाणे [के० कायम होणें 
थारोळे न० वर ' थारळ पहा 
थाली[संऱ्य्थाला गद््या ०उथळ आणि रुंद असं एक 
पात्रीविशेष;थाळा ;परात क्लथाली ठावक न० ए० 
व० संसाराला लागणारा भांडा संमुच्चयानें थराला 
झीठ न० भाजणांच्या नाडी थापट्या ,-तन्याला 
तेल लावून त्या भाजून काढतात त्या प्रत्यक 
थावर पु० तेल तापवावयाचे मूठ ]कॅ० दोडा 


असलेलें भांडे; पळा. 


धावरणें [ सं० ' स्थावर" पासून]भ० क्रि० १ 


सुरक्षित अस्ते येथें पारानें मुतून थाळ केली आहे. 


थाळी 


आजारातून, ववचनतून, क ० संकटातून वचावून 


_ 'कक०ानभावून पूवास्थर्तावर येऊन शांत हाणे के 


आराम पावणे, २ एकाधया ठिकार्णा बाहेरून येऊन 
कायमपणें राहूं लागणें. स० [क्रि० १ कोणेकाला 
स्थिर करणें. २ स्वत:ला ॥$० दुसऱ्याला आश्वा- 
स्‌न देऊन ॥कीं० सांत्वन करून स्वस्थ करणें. ३ 
काणेकाला कांही काळ ठेवून येणें 1क०्थांववून धरणें, 

थाळ स्त्री० १ जाळावयाराठी किं० पेटवा- 
वयासाठा केलेली गोवऱ्या ञ शेणा, करतण;इ० ची 
रास,- पार्णी तापविण्याच्या ।॥के० स्वयंपाकाच्या 
उद्देश्याने. २ उपवासतामुळें 1० ज्वर, गोवर, इ० 
मुळें पोटांत उठते ती आग. 3 जड आझें वाहून 
नेण्यानें कंवर, पाठ, मान, इ० चौ होते ती 
आग ( उठणे, होणे,येणें ). ४ विरतवाजवळ बस- 
त्याने होते ती अंगाची आग. ५ विस्तवाची 
र्क० उन्हाची धग, दएकाच संस्थानांत फार वेळ 


जळजळ; उ० माझ्या अगाला हें पांच बंद ल्हिन 
थाळ आली.७ दध तार्पविण्यासाठी केलेला &ळगा. 
८ मोर्ठा कें. ओबडधोबड चूल; चुला; चुलाणा 
९ पार्णी, दूध, रक्त, तेल, इ० पातळ पदार्थ जमो- 
नविर सांडल्यानें होते ती राड ।॥के० चिखल; उ० 
[अर्थ पहा. 
थाळण स्त्री वर ' थाळ ? चे पाहले पांच 
थाळणें स० क्रि मागें “ थळणे २ पहा, 
थाळरें न० मागें * थारळें, * : थारोळे ? पहा. 
थाळा [ सं० स्थाल, स्थार्ला ] पु० १ धातूचे 
वाटोळे आणि उथळ पात्र. २ अशाच पात्लांत 


तांच्या पु० ए० व० संसाराच्या उपयोगाची 
भांडीकुंडी समुच्चयानें. थाळावाटी स्थ्री० ए० 
व० १ निसतान ( वाजणें ).२ हमूळ नाश $० 
विध्वंस (हाणें, वाजणे ). एकाद्या पदाथांचा, 
पेश्ाचा ,कॅ०्बेगमीचा,थाळा वाजण ता अगदा 
संपणें. पिकाचा (किं० धान्याचा [क०शताचा) 
थाळा बसणें ते उत्तम प्रकारे पांसून तवार हाण 

थाळी स्री १९ दूध तापवावयाचा खळगा. २ 
लहान आकाराचा थाळा. म्ह० पातूच 
वाटोळें उथळ भांडे. & एकाद्या गां्रांचा थाळा 


: [फ्टिणे ती सर्वांस जाहीर करणें. थाळी ठावकें 


थिकडं 


ब० ए० १० संसाराची भांडोकुंडा समुच्वयानं 
थिकडें, थिराळ, थरिराळणें , थिराळी ,थिंगळी 
माग “ठे! मध्य पदा [ह्याच्या उल 
थिंगळ निन्संथ;मरड;सुस्त .चलाख कि०तलछाव 
[थजण भ० क्रि» २ थंडीनें गोठण किं० घट 
हण ( पागा, तूप, खोबरेल, इ० ). २ अंत- 
काळा ( डोळ ) पांढरे आणि निस्तेज होगे रॅ 
आश्ञम, विस्मय, ० भावनांना स्तब्ध होणे. 
४ नटटोत्साह दोगे; निराश होणें 
शरिजविणें ल० क्रि» 2 घट्ट करगे, गोठावंश 
कोणेक्राला गलिनोत्साह करगे खवाबेग 
थटा वि० !लांडा,तोकडा ,आखड. २ मापांत 
॥क० पारेमाणांत कमी किं० उगा अपुरता 
धथिणगगी, धिनगी स्त्री० (विस्तवाची)ठिगगी 
थवकण, थिपका, ३० मागे * ठिपकगें, ? 
: ठिपका २इ० पहा 
थिपडी स्त्री० थंडाईसाठां डोक्यावर तेल 
थापट्रन कि०्चोळून लहावगण(धालगे) (गळणे, 
थत्रण अ० क्रे० पाणो.रक, ३० बिंदर्यानें 
धिर, थिराथेर उ० वा० अ० शेळ्या मेंद्र्या 
३० हाकणारे लोक त्यांना घाईने चालावयाची 
इशारत ह्या शब्दाने करतात [| चालगें 
[थरकण न० फक्रि> ऐटीने कि दिमाखाने 
थिरबिटी स्त्री ० ज्यांत फार पाणी पडलें आहे 
अशी माती, शेण, पो 
थरावण [स स्थिर: म० स्थिर पासून] 
अ० [के० स्थिर होणे, ल० क्रि स्थिर करणें 
थिरेंथिरे क्रि» वि० धारधीरे; संथमणानें 
थेहृट वि० 2 सुस्त, मंद, २ दिरंगाईनें चाल- 
एवलढळ [क० चाललेडें ( काम 9 २ विराविरीत 


*झराझर!त विणीचें (वन्न).३ छळार, हलकट 
असभ्य 


पहा 
थिलूटाड स्थी०थि रपणाचा युण,वर व 
धिलछर न० >? पाण्याचे डबके, २ ( लाक्ष- 


एणक ) मंद अज्ी वादे 
मद्वु तुप 
हलक्या दर्जाचा मनुष २. मोवाडा मदाय, & 


आर [ खं० स्थिर ] वि 


रामलडा, शांत 

ह भे वारा, मनावंकार, तसुद्र, साथीचा 
$ 

च्य ह. थारथावर वि० यथा- 


ट्नेटको मांईणा करण्यांत आली 


९१८ थेट 


१ 


ल्य श्र 


। आहे असा ( संसार, कारभार, ३० ) 
छुन्व मनावविकार शांत झाल्यानंतर येते त[ स्थिति 
२अव्य[स्थतपगा मोडून नंतर आलेजा नीटनेटकेपणा . 
थाव न० ठरविला जागा: सैकेतस्थान 
थुक्ण, थुंकणे स० क्रि८ १ तोंडांतून(फाजील 
पाणी) बार टाकगे;(व्ाकरा, बेडका, १०)तोडां- 
पून बाहर टाकणे, २( न आवडगारा पदार्थ किं० 
चुकान ताडात गंळेडा पदाथ ) सुखांतून बाहेर 
_ टँकिग, 8 एकाय़ाच्य़ा तोंडावर थुंकणे त्यांच्या 
कांही निय कृत्याबद्दल त्याची निभरत्सना करणें. 
थुका, थुंका पु०, धुकता, थुंक्ते स्था० तोंडा- 
। तून बहिरे टाकलेडी फ!जीलळ लाळ, & एका 
. द्याची थुंकी झेळणे(%०चाटणे)त्याची खुशामत 
। करण; त्याचो. निंब आणि ओंगळ कामें करणें 
थकला थुका चाटण १ आपग लाकांना दिलेल्या 
दाव्या ख्तालाच लाग कळून घेण्याच्या पेचांत 
लापडग, २ आपग केडेऱ्या प्रतिशा निस्तरतां न 
आल्याकारणाने त्या परत घेग किं०असामर्थ्य कतरूल 
करण ,३आपण लोकांची केळेळ निंदा अस्थाना होती 
अस कवूल करणे. णकाद्याचा थुंका न ओलांडणे 
त्याची नोचपगानें खुशामत करगे; त्याचा स्वाभि- 
मान सांडून हलकी कामें करणें. थुंकी घालून 
: कापत करणेंतछखपगानें कांहीं काम करणें.(ओआपश 
अुकडडा थुंका वाळावपाचा अगोदर ). धुंकापाल 
न ०ापकराणाथुंकाचाटया विठस्ताभिवान सोडून 
* रीमथाचा नीच आणि हलका कामे करगारा 
थुकय़राच काजळ न० क्षणभंगुर वस्तु 
थुला, ठुली स्वरा गव्हाचा सांजा. 
थू उ० वा अ० छि: ! 
थूक स्त्र न० थुकी, थुका वम 
थे2 [ हिं० थेंटाह ] वि० अस्सठ़, निभठ़ 
गुद; उ> हृ सगंग थेट पुण्याचे आहे. क्रि> व? 
९ आगर्दो; सवथेतर; पूर्णयगें; तंतोतंत; सरळ; ३० 
हा रस्ता थेट पुण्याला जञातो; उ० रामाचा ताट 
वळा थेट गोविंदाच्या तोंडवळ्य़ासारबा आ 
२ ताबडतोब; वेळ न गप्नवतां: लगेच हरथेटलर 
स्थर पदार्थ बनाविळा जातो साच ठिकाणा केल 
बरदा. थेटळप्कर पु० तंबू ठोकणारा र 
थेटा ,थेंटा वि०आखूड,तोकडा ,अपुरता जत 
थेटे न० पडसे; नाक वाहण्याची विटे 


2 


९१९ 


थातांड 


कळ 


<यटे पडले? हा शब्द ह्याच अथी योजण्यांतं येतो 

थेंब ,थेबका, थबटा , थेंधडा , थेमडा ,थेसका 
'थमटा पु० पाणी, रक्त, तेल, तूप, ३० चा बिंदु 
[के० ठिपका. & धेत्रे थ्रंबे तळे साचे एक एक 
थेंब जमून जमून इतका मोठा पाण्याचा संचय 
होतो का त्याला “ तळें * हे नांव प्राप्त होतें: त्या 
भ्रमाणे पेपेनें पेसे वांचविळे तरी कालांतराने मोठी 
"रक्कम शिलकीस पडते. 

थेंबुटा , थेंबोटा पु० पाण्याचा थेंव. 

थेर पु० १हिंदूंची एक जाति किं्त्या नातीचा 
इसम ( माकडाचे खळ दाखविणे ३० धंदे करून 

लोक पोट भरतात ).२ स्रविष धारण करून 
नाचणारा पोऱ्या, २ वेडे वडे चाळे; पोरकट किं ० 
छळछोरी त्ये. ४ छांदिष्ट, विचित्र, ० तऱ्हेवा- 
रॅक माणूत. & थेर भारपी पु० दारीवर चालणे, 
कोल्हाट्या उड्या मारणे, माकडाचे खेळ दाख- 
विण, ३० वर पोट भरणारे लॉक. थेर थेर करणें 
2 छांदिष्टपणा'चा कृत्ये करणें. २ नाजूकपणाचे 
वाळे करणें.३नाजकपणाची ऐट करणें 


थेर, थेरडा [ लं० स्थावेर ] वि० म्हातारा | 


९ तुच्छतत ) ह र 
थेरीण स्त्री ० स्लीवेष धेऊन नाचणारा पोऱ्या. 
थेरू [ सं० तसर; म० थरूं ] न० कोयता, 

कुऱ्हाड, घुरपें, ३०चा मूठ किं० दांडा. 
थेक उ० वा० अ० गुरें हाकून नेतांना ्कि० 

हाकलून लावतांना हा शब्द्द योजतात. & थेक 
करतां त्रम्हहत्या (होते)अगदों सहजपणे केलेल्या 
कृत्याचा कर्धा कधीं फार भयंकर पारणाम होतो. 
थेकार ३० मागे “ थयकार ? इ० पहा. 
घ्रेसान मागें ' थयमान ? पहा. 
थेला [ हिं० ] पु० १ मोठी पिशवी पोतें.२ 

कापूस, काथ्या, ३० भरून गादी, लोड, तक्कया , 

इ० करावयाची खोळरके० पिशवी 
थली [ हिं० ] स्त्रा० परावा 
थाक पु० णक प्रमाण आह, त्या प्रमाणान 

रेशमाचे तंतु कार्ठास सुडाळलं म्हणजे एक कळी 
होते; अश्या चार कळ्या मिळून एक थाक हाता 
थोक इ० मार्गे ' ठोक ? ३० पहा 
थोकणे स० 'क्रि० थांबविणे; ( काणकाचा 3 
गाते बंद करणें, अ० क्रि" स्तब्ध हाणे; बंद हाण 


| 


थधोकताळा पु०आजमास दाज(वेणें,पाह्ाणें) 

थाट, थाटण न० घुड्या; हात, पाय 
झाडाचा फांदा, ३०चें टोक तुटून वुडला शरी- 
राला ॥कॅ० झाडाला चिकटलेला राहातो तो 

थाट, थाट, थाठ वि ? लुच्चा, ल्वाड, २ 
ल्वाड आणि उद्दट, ३ कुभांथ्वोर 

थाट, थाटा, थाटका वि ० ज्याचं टोक [कि० 
अय घुट्ल आहे कि० तोडले आहे अत्ता (बाहु, 
पाय, बोट 1, ४० ). & थोटा पिंपळ पु० 
ज्याला बायको, मुल, ३० पारिवार नाहीं तो 

थोटाई, थोंटाई, थोठाइं,स््री ० १ नाचपणा 
हलकटपण[. २ लच्चोागेरी ,ल्फंगेगिरी , २उद्दटपणा 

थाटूक, थाठूक न० शेंडा किं० अन्न तुटून 
राहातो तो बुडखा 

थाडका [ सं० स्तोक; म० थोडा ]वि अल्प 
फारस्ता वपुल नव्हे असा .&थो डकग्रांत क्रि०वि० 
९ संक्षपानें.२ लवकरच 

थाडकावण [म० थाडका होणे] अ०क्रिळकमी 
हाण; उणा होण उ० विहिराचि पाणी इतक्यांतच 
याडकावल; उ० त्याचा व्यापार, धंदा ,ोडकावला 

थयोडकाविणें [ स० “ थोडकावणें * चे प्रयो- 


। जक ) स० क्रि० कमी किं० अल्प करणें 


र्‍टरशॉशशशशशिशणणणण 0? ननननन--ू.-ळूर<-ूर 


थांडा [ ल० स्ताक ] वि० कमी; उणा 
विपुल नव्हे असा; लहान प्रमाणाचा किं० पारि- 
माणाचा. & जवि थोडा थोडा होणे जिवाला 
काळजी, भीति, कि० अस्वस्थता वाटणे. थोडा 
थाडका वि०्जरासा कमी किं०थोडा.थाडाबहुत 
क्रिशवे०्कमी ज्यास्ती प्रमाणांत ;किं चित्‌; अगदोंच 
नाहीं असा नव्हे आणि पुष्कळ असाही नव्हे. 

थोतरी ,थोद्री, थोबाडी स्री ०,थोबाड न० 
तोंडाची एक बाजू; गाल; गालफड, टॉप ,-हे 
शब्द तुच्छता किं० कुरूपता दर्शवितांना ० 
बोलणारा रागावलेला असतां योजले, जातात; उ० 
त्याचें थोबाड सुजले आहे; उं» तुझ्य़ा थोतरांत 
ऐशी एक लगावीन कां याद रखेशी ! 

थोतांड, थोथांड न० १ लोकांना फसतवा- 
वयासाठों किं० लोकांची आत्ररू खराब करण्या- 
साठीं रचिलेली गोष्ट किं० माजाविलेलें अवडंबर, २ 
कोथेकाविरुद्ध समाजांत रूढ केलेली खोटी बातमी . 
३कोणेकाच्य़ा नाशासाठो रचिठला व्यूह किं० 


थोथरी 


चक्तान्त.8 थोतांडमत न० शात्त्राशी विसंगत 
किं० विरुद्ध मत(माजविणं ,उठाविणे ०). 'योतांडी 
(- ड्या ) वि थोतांड करण्याची हीस 1८ 
प्रव्रत्त ज्याला आहे असा. 

थोथरी थर “ थोतरा 'पहा. 
/ थोप स्त्री० 2 थांबणूक ( होडी इब्चा). 
किनारा, खडक, वांव, इ०्वर लाटांचा मारा. 
असा लाटांचा मारा आडविण्यासाठा [किं० कम- 
जोर करण्यासाठी वांवलला वक्का, भित, ३०. २ 
मुक्काम किं० मुक्कामाचा जागा; उ० हा डोंगर 
चढतांना तीन थापी कराव्या ( किं व्याव्या ) 
लागतात . 8 नदी इच्या प्रवाहाला अडथळा ,- 
नैसर्गिक किं० मनुप्यक्ृत. '५ कांडी कार्यांत संभा- 
ळाववाची ऑतिम मर्यादा; उठत्याच्या दभर रप- 
यांची मी थोप संभाळली ( म्ह ठाोभराहून 
अधिक खर्च ३० मा होऊं दिला नाहो), ५ आवरू, 
लौकिक ,प्रतिष्ठा, पत ( संभाळणे ), 

थोपटणें स० क्रि 2 मुलाला किं० आजा- 
र्‍्याला आराम वाटावा म्हणून त्याच्या अंगावर 
सोम्य हातानें थापट्या मारणें. २ कोणेकाला गोड 
शब्द वोलून झ्ांत करणेंकि० अनुकळ करून वेणें, 

थोपणें अ० क्रि०्थांवणें; गात वंद करून स्तब्ध 
होणे. स० क्रि १ ( कोणेकाला ) थांत्रविणे, २ 
( कोणेकाला ) पूव स्थितीत राहावयाला भाग 
पाढणें; ( कांहीं काम ) आहे त्या स्थितींतच राह 
देणें म्ह॒० त्याची प्रगात वंद करणें किं० वंद पाडणें. 
३ कोणेकाला टेका देणें कि० सावरून वरणे. ४ 
आश्रय देणें. ५( पालखी, मेणा, ओझं इ० ) थांत्र- 
विणे म्ह० जमीनीवर टेकणे आणि वाहकांनीं 


7९५) .६)! 


विश्रांति थेणे. & थोपून धरणं ( राखणे ी । 


ठेवणें ) नाश, विस्काळेतपणा , ३० पासून ( धंदा र 
सेस्था, व्यापार ३० ) वचावणें, किं० कांहीं काळ 
पूवेस्थितोंत राहाताल असें करणे. 
थोपाविणें स० क्रि० ९ थांबविणे. २ सावरून 
धरणे. ३ पूर्वरिथतींत राहील असें करणें. 
थाब पु० न० झुबका ( गवत, रोपे, इ०चा), 
थोबाड न० ) थोंबाडी स्त्री० * थोतरी पहा. 
थाबाडण [ म० थोबाड ] स० क्रि० 
९ कोणकाच्या ) गालावर चपराक मारणे. 
थोमाळणे स० क्रे० शांत करणें ; सांत्विणे. 


थयारावण 
श्रोय स्त्री > विटी दांडू ३० च्या खेळांतील एक 
पारिभाषिक शब्द, खेळाच्या नियमाचे काणा 
खेळणाराकटडून उलंघन झालें असतां खेळणारान 


' ६ थोप २ हा शाब्द उच्चारला तर त्याचा ढाव धुडत 


. ह्या प्रतिपध््याकड डाव 


नाहीं, हा ' थोप ? शब्द त्याणें उच्चारावयाच्य़ा 
आधीं प्रतिपक्षानें ती चुकी जाहीर केलो तर 
यतो (क्रि घालणें ,पडणे) न 

थोर [ ख० स्थविर ] वि० 2 मोठा ,( वयाने, 
ज्ञानाने, विद्वत्तेने, कुर्लानपणानें, अविकारान, 
संपत्तीने, इ० नें ). २ वर्डाळ; वृद्ध; धाकटा नव्ह 
तो. ३ आकाराने किं० परिमाणानें मोठा ,क्रि० 
वि० फार, अतिशय , मोट्या प्रमाणांत . अतोनात. 
& दिवा थोरे करणें तो मालावेणें. थोरा घरचा , 
श्रारल्या घराचा पु० महार; परवारी. 
शोर मोठा वि० 2 प्रतिष्ठित; वरच्या दर्जाचा, २ 
कुलीन घराण्यांतील. 

थोरला [ म० थोर ] वि० 2 मोठा; अधिक 
मोंठा. २ अवाढव्य. & थोरला कुंवर पु० एन 
बैसु हे नक्षत्र; म्हातारा ( शेतकर्‍याच्या भाषत 0) 
तरणा पु० पुष्य नक्षत्र. मागे “ तरणा ' पहा. 
थोरली पद्धी स्त्री जायपत्री ,-एक सुगंधा साल. 
थोरली पहाट स्त्री० ख्ोंदयाच्या अगोदरचा 
प्रहरभर अवधि. थोरले घर न० !तुरुंग; कारार्€; 
विनभाड्याचे घर. २ कुंटणवाडा, ३ दारूचा यत्ता 
क० पिद्रा. 

थरोरवक्ी , थोरकी , थोराई, 
थोर ] स्थी० थोरपणा, मोठेपणा, 
बथोवृद्धता , श्रेष्ठपणा , प्रतिष्ठितपणा. 

थोरवट [म० थोर] वि० २ मोठा; आकारात 
मोठा. २ मोठया कुळांतील. ३ भव्य. डंप्रतिष्टित 

थोरवी , थारी, थारवाई [ म० थोर ] खा” 
१ मोठेपणा. २ प्रतिष्ठतपणा. ३ वैभव; ्र्ठता 
गुण, ४ मोठा दर्जा. नं 

थोराड [मन्थोर] वि० १मोठवा जावी ् 
घडणीचा, वांध्याचा, कि० रचनेचा. २ क 
मानानें मोठ्या आकाराचा ( मुलगा, मु” 
जनावर, ६० ). 

थोरावणे [ म० थोर ] अ० 
आकाराने, प्रतिष्ठितपणानें, युणानें 
मोठें होणें. २ वरच्या दर्जाचा मानला ज 


थोरीव ( स? 
वडील्परणा ? 
८ धोर पहा - 


क्रि० १ (वय 
किं ० दन नि 
गे. 


९२२ 


दगड 


मराठी व्यंजनमालेंतील आठरावें व्यंजन 
द, दुकार [म०:दंडवत? च पाहल अक्षर ]पु० 


शृट्टाकडून ब्राह्मणाला यावयाच्या पत्रांत हा शब्द 


आरंभा येतो. त्याचा अर्थ दंडवत म्ह० नमस्कार 
ब्राह्मणाकडून शद्राला जावयाच्या पत्रांत आ। * 
हें अक्षर आरंभा घातलें जात. त्याचा अथ 
आशीवाद 
[ संर "दा? (देणे. ) चे. उपपद तत्युखाताठ 
रूप । वि० दणारा; उ० धनद "६० कुबेर, जेळद 
म्ह०मध,३०. 
उडणे, दउंडी, दऊड, दऊत, पुढें दी! 

मध्ये पहा 

दखल [.अ० दखल कि० दाखल ] वि० 2 
आलेला; येऊन पोचलेला, २ वहात ० चापड 
नोंदळेला किं० लिहिलला, २ शात, 
लेला. ४ शिकलेळें किं० अभ्यस्त ( शास, कला, 
४०).&दखलागेरी २३1० ज्ञान,माहिती ,अभ्यात ; 

व्णातपणा (शास््र,कला; इ०त).२ कामगारांवर 
दखरेख (राखणे, ठवण ). ३ अहवाल्पत्रक 
( सादर करण, द ). दुखल दुण बातमा दण 
दण्बलबाद स्त्री0 १ शान, परिचय, माहिती 
( दफतरी भाषत ). २ कच्चा नोंद ( करणें ) 
दखलबाद वि १ शात, ठाऊक, माहांत 
( दफतरी भापेत ). २ तध्यापुरतां समाववष्ट 
केलेला ॥० नोंदलेला 

दंग [ हिं० ] वि० १ आश्चर्यचकित;विस्मत 
२ कांहीं मनोरंजक कामात गढलेला [्के० निमभ 
झालेला, ३ कोहीा नादांत किं० व्यसनांत आनद- 
लेला (निंदेत) 
दंग पु० १ कागद करण्यासाठां जुन तरट 

चिरयुट, ३० कुटावयाचच यंत्रविशीषप, २ पाह, 


त 
कुटावयाच यंत्रविशष , माग ५ डष्व, 


चुना , ६० 
: इंग * पहा, 

दगड पु? १ घाडा 
नाहीं इतकें प्रमाण; र 
कळते दगड ? ३० 
मूर्द, बेअकली माणूस &चाहा 


पाण; फत्तर. २ काहा 
न्थयः उ० त्याला काय 

दगड समजतें 
कडे दुगड टाकून 


ठाऊक अस- । 


२ | 


। मऊ दोन्ही गोष्टी वाईटच 


पाहाणें सवं दिशांनो उपाय किं० खटपटा करणें 
दगड टाकून ठाव पाहाणेशपाण्यांत दगड टाकून 
पाण्याच्या खोलीचा आजञमास करणे, २ एकोा- 
द्याला कांहीं घुबीदार प्रश्न विचारून 1० त्याच्या 
पुढें कांहॉ विधान करून त्याच्या मनांतील विचा 
रांची अटकल करणें. टीप;-ह्या दुसऱ्या अथा 
६ खडा टाकून ठाव पाहाणं ' असाह वात्रप्रचार 
आहे. दगडाखाला हात सापडलला ( ॥क० 
गुंतलेला) असणें आते नाजूक पारास्थतात क ८ 
पेचांत अडकलेहें असणे ,-ज्यांतून घुवाने आण 
हेकमतीनं सुटका करून धेतली पा!हज; म्हणज 
जेथें दांडगाई करणें मूखंपणाचे होईल. दगडाश्शा 
भांडणें ९ समर्थाशी असमर्थांन झगडा करावयास 
वृत्त होणं, २ आपणाला न होण्याजाग जाख- 
मोचे काम करावयाला प्रवृत्त हाण. दगडाला 
पाझर (किं० पान्हा) आणणे ।नंइय मनुष्या'च्या 


। पोटांत दया उत्पन्न करणे; अगडा च असंभवनोय गाष्ट 


करणें. दृगडाला पाझर- ( कें पान्हा ) फुटण 
निदैय मनुष्याच्या अंतःकरणांत दया उत्मन्न हाण, 
ही अशकय गोष्ट होणें) .दगडाचा लाळ काढण, 
दगडाचा दोर काढणें दुष्कर, ।कि० अद्भत, ॥क० 
अदाक्य गोष्ट करणें. दगडाचा दार हात नाहा 
भलत्याच वस्तूपासून एकादी विशिष्ट वस्तु नष्पक्च 
करण्याची आश्या बाळगणे व्यथ॑ आहे. दगडाच 
नांव धोंडा आणि घोंड्यांचे नांव दुगड 
ही गोष्ट स्पष्ट आहे ! तिच्याबद्दल वाटाधाट कर- 
ण्याचे कारण नाहीं ! दगढ म्हणा कँ० धोंडा 


। म्हणा एकच ! दगडांचें पेंव घालतां खळखळ 
! काढतां खळखळ ९ 


निरुपयोगी वस्तूसाठी त्रास 
करून घेणें हा मूखपणा होय, २ मूखाशा मैत्री 
करगे किं०भांडण करणें ह्या दाहापासत सारखाच 
उपद्रव हाता. २ वाईट गोष्ट करतांना ह्लास हाता 
आणि परिणामींहीं लास होतो. दगडापक्षा वीट 
पण त्यांतल्या त्यांत 
पाह्मम्या लावावयाच्या तर तिच्यापक्षा ही बरौ 

त्यांतल्या त्यांत हें बरे ० हा पंथ चांगला 

दगडावरची रंघ,! क०काळ्या दगडावरची (क० 
(चिऱ्यावरची) रेघ न फिरणार शब्द; जे खोट 
व्हावयाचे नाही असत भाकीत . टीप -दगडावर 
कोरलेली अक्षरें फार रिर्वस टिकन राहतात. दग. 


'डाह्यो गांठ पडगें कठोर कि० निदथ माणसा 
प्रसंग येगे.दृगडादाी भांडगे ९समर्थाशा प्रसंग येणे . 
रेकाठिग कि० जोखमीचे काम करण्याचें वोकांडी 
वसणें. दृगडघाकशशा& वि अकुशल न्हावी [कि० 
कोणाही कारागीर, दबडबाश्यी स्ती ० कोणतेही 
कटमय किं० जिकरीचे काम, दगडपोळ स्त्री 
न० दगडाचा दरड,-एकावर एक दगड ठेवून 
चित्लळल न घालतां. रचलेळा भिंत. दृगड- 
फूल न० दगड, लाकूड, इ०्वर उगवते ती 
'यांडुरकी वस्था ,-हिचा आपधाकडे उपयोग 
केला जातो. दृगडकोड स्त्री» कोगतेंही किग 
आणि जिकीरीचे काम. दगडलर स्त्री» जाराची 
पावसाची सर, दगड ( -डा- ) ळ वि ज्यांत 
दगड फार अशी ( जमीन; शेत ). 
दगडाची छाती स्त्री०१ धाडसी पुरुष. २ धाडस, 
साहस. ३ मनाचा खंबीरपणा. दुगडी स्त्री० ?१ 
दगडाचे आकारविशवाचें पात्र. २ त्यांच्या स्तनांत 
कांड विक्ञानें उतपन्न होतें ती गांठ, दगडी चोथ 
स्ी० भाद्रयद महिन्याच्या शझ्यक्षांतील चतुथी 
दी तिथि, दगडी सुपार्री छी सुपारीची एक 
ज्ञात; ही टणक असते. 
_ दगदग स्त्री मेहनत, कट ( काढगे, सासणे, 
'डोणे, ३० ), 
दगद्गणे अ० क्रि० कांदा जिकीरीच्या कामा- 
मुळें बेजार होऊन जाणे. 
दगदग [ फा० ] पु० दुतरा मनष्य आप- 
गाढा वचक्रेळ किं० मिईल अस्ता जो आपल्या 
अगचा युगविश्शेष तो; दरारा. 
_दंगदावा, दुंगदावा पु० १ कोगेका पदाथावर 
काणकाचा जो स्त्रामित्वसंवंध तो. टीप,-वहुधा 
निक्षभात याचा प्रयोग होतो; उ० ह्या भिंतीवर 
कोणाचा आतां दंगरावा राहिला नाही. २ द्वेव- 
“दाद; वेरभाव. 
दुंगळ [ हिं ] पु० १ गाणें, बजावणें, इ० 
चा सुतड्यान लोक करतात तो समारंभ.रघांगड - 
य अव्यवस्था ( माजञावणें ), ३ गोंधळ , दंगा, 
भा [ अ० ] स्री ल्वाडी; विश्वातवात 
ळवाल 1३० लव्राड, विश्वासवातकी. 
न 1०] पु० १ लवाडी, विश्वासवात . २ 


 देव्चा उपद्रव. दंगेखोर वि० 


बोका, लेकट, भयाचें कारण, ३फसवणूक .४ कोणे- 
काच्य़ा मनांत) कोगकाविषया येते ती ल्वाडी, 
कपट, विश्वासवात, इ० चौ शंका; उ० मज- 
विषयों तुमच्प़ा मनांत विनाकारण दगा गेला. ५ 
शत्रूने कोगकावर जारणमारणादि कांही केत्य 
केल्याने ओढवते तें. धैकट --आजार किं० मरण; 
उ० कोणी तरी दगा केला म्हणून गोंविंदवा आज 
सहा महिन मरत पडला आहे. टीप,-ह्या संव 
अर्थी ' दगाफटका ! हाही शब्द ख्ढ॒ आहे. 8 
दगेमात स्त्री८ कुशळपणाचा विश्वासात. 

दुंगा [ हिं ] पु० परचक्र, राजाच्या जुल 
माने उत्पन्न झालेला प्रजाजनाच्या मनांतील असं- 
तोष , दरवडेखोर, इ० कारणांमुळे देशांत उत्पन्न 
होते ती धावाधाव, पळापळ, भोति, ३०. 8 
दुंगाधोपा पु० प्रजाजनामध्यें थांदल उडवून 
देणारे कारण; दरोडेखोर , जुलमी आधकारा, 
दंग करणारा. 

दगागणें अ० क्रि2 १ जिकीरीच्या कामामुळे ढु 
विवंचनेमुळें,किं आजारानें जर्जर होऊन जाणे.२ 
खचणें, माधार खारगे, 

दुगावणें [ फा० दगा ] अ० क्रि कोणे- 
काच्या ल्वाडीला क० विश्वासघाताला बळी पडणे. 
२ हरवणें, नष्ट होणें; मरणें उ० ओढल्लाला गेल्या 
श्रावणांत पूर आला होता त्यांत आमचा एक त्रैल 
दगावडा; उ० गेल्या सालच्या पटक्रांत आमच्या 
घरचों तीन माणसें दगावला. 

दुग्ध [सै०]वि०९जळळेजा,२ज्याचा सयानात 
झाला आहे असा .३पीडित.४अद्युभ;उ०दग्धयाग.६ 
विटाळळेला; निरुपयोगी झालेला ; उठत्याची जिव्हा 
प्रान्नानें दग्व झाली आहि,त्याचा मंत्र फलदरूय क्तता 
होणार ? & दग्धतिथि स्त्री» कांद्री कार्याला 
अशुभ अर्शी जी तिथि ती. दृग्घबजिन्याय थु? 
कारणांतील कायोत्पादक युण नाहींता झाला 
म्हणजे कार्य घडून येत नाहो. दग्धयोग ४? 
(ज्योतिष) अशुभ योग;उ० वुववारा ततीया आली 
भसतां दग्धयोग होतो. दग्धपटन्य़ाय पु ० प्र्त 
गेलें वसन निरुपयोगी होणें ही सरणी. दग्धहस्त 
[. सं० दग्व ( जळाला आहे ) हस्त (हात)ज्याचा 
अक्षा ] वि० 2 दुदवी; कमनक्शोबाचा .२नुकतान 


दचक 


२२२ 


दंड 


कारक, बिनकिफा[यतशीर ( धंदा, उदयोग ). ३ | करके, ३०. ३ पैशाच्या ल्पानें युन्हेगाराळा 
। सरकारन केलेली शिक्षा. ४ याते त्रम्हचारी ,३०- 


अपशकुती, ( काळ देश, ४० ) ट्रीप,-ह्या 
सर्वे अथी 'दग्धस्त? अस्ते अपश्नट रूपही योजण्यांत 
येतें.दृग्घहस्ती वि० 2ञ्य़ाच्या हाताखाली राहि- 
लेला शिष्य, नोकर, ४८चे कल्याण होत नाहीं 
असा माणून, २ ज्याचे हातून अन्न, दरेव्य, ३० 
कांना पुरवठा येत नाहो असा माणूस. ३ ज्यांत 
राहिल्याने कोणाचेंड्री बरं होत नाहो असा ( देश, 
गांव, राज्य, ४०), टीप,-ह्या तत्रे अर्था'दग्वस्त? 
असेही रूप योजडे जाते. दृग्घहस्ती खी० दुद- 
वाचा घाला. 

दचक [ स० इचकरगे ] स्त्री ०अनपेक्षित किं० 
अकाल्यित अज्ली कांहों गोष्ट एकदम घडली किं० 
दृष्टीक्ष पडली असतां मनाला किं० शरीराला एक- 
दम वसतो तो धक्का, क्रि असणें. टोप,-'डचक ? 
अतेंही ह्यांचे अन्य रूप रूढ आहे. 

टचकणें अ० क्रि० भयानें किं० कांहीं अन- 
वोक्षित किं० अकल्पित गोष्ट पाहिल्याने कि० एंक- 
त्यानें कंपित होगे किं० शरीराला हिसका असणे 

दचकला पु० ९कुरणांत चरावयाला सोडलेल्या 
घोडा, गाय, वैल, इ० चे दान पाय बांधावयाची 
दोरी. २ दुःख, आश्चर्य, ४० भावनांना मनाला 
बसतो तो धक्का, 

दचकळी स्त्री० ल्हान ढेकर 

दचका, डचका पु० वर ' दचक ? पहा 
वण्याचा व्यापार खालों 


दटावणा स्था ० 
४ दूटावणें ? पहा वि 

दटावणं स० क्रि १ कोणेकाला दहशत 
[क्कंढ भीति घालणें. २ कोणेकानें असुक 


अमुक्र गोष्ट करण्यापासून निवृत्त. व्हाव म्हणून 
त्याच्या अंगावर ओरडेग किं० ओरडून तशी 
त्याला इशरत दण 

दट्ट्या, दट्टा पु० १ वाटला, उमा, दौत 
इ० मध्ये ठेविळेहा पदार्थ बाहेर सांडू नय म्हणून 
यांच्या तोंडाला जां फ त्रंयाचा बोळा, बूच 
इ० बसवितात ती. २ कठार भाषणाचा 


गुडदा, ) 

द घालणं त ह 

कोणेकावर केलेला प्रहार क्रि० देगें. ३ दहशत 
दंड [ सं० ] एु० ९ काठी, पोटा. २ सर- 


कळी शिक्षा ,-कैद, दृददपारो 


कारने उन्दंगाराठा क 


च्या हातांतीह काठी, ५ साम, दान, भेद, 
आणि दंड, हे जे शत्रज्ञा जिक्रण्याचे चार उपाये 
्यांपेक्तीं चवथा म्ह० शत्रवर हल्ला करणें. ६ 
खांद्यापासून कोपरापर्यंत जो बाहूचा भाग तो. ७ 
शेत,मळा, ३० मध्यें वेगळे वेगळे भाग करावया- 
साठा मार्ताचा जो लांत्रलढचक उंचवटा करतात 
तो. ८ मोट, ३० च्या प्रवाहाचे वाहात येणारे 
पाणी सबल प्रदेशांतून पुढें न्यावयाचे असतां जो 


, लांबलचक उंचवटा करतात तो. ९ धोतर, लुगडे, 
। ३० जुन्या चिरयुटाचे दोन खंड जोडावयासाठां 


जी विशेषप्रकारची शिवग धालतात ती. १८ 


. रताळा, ऊस, ३० लावावयासाठा मातीचा लांवट 


। कळता आणि क्रमानें उतरता 


उंचवटा किं० सवर पट्टा करतात तो. ११ निमो- 
जो पवताचा भाग 
तो. १२ शेत इ० चौ लांबी मोजावयाचें एक 
प्रमाण. १२ कालावधिविशष.१४ पववतावर चढा- 
वयाच्या मार्ग,-जो दोन्ही बाजूंस सखल अततो तो. 
१५ तालमोंतील व्यायामाचा एक प्रकार. १६ 
कोणतेही कठिण अत्तषें काम ( काढगें, पेज्गें ). 
१७ पर्वताचा फाटा किं० झाखा. १८ सैन्याचा 
रचनाविशष. १९ उभे राहण्याचें संत्यान. २० 
दांडगा मनुष्य; दांडगेश्वर; धटिगण. & दृंडथडक 
स्त्री० दंडाच्य़ा बाहेरच्या बाजूनें दिलेला धक्का. 
दुंडकाक पु० डोमकावळा, दृंडग्रहूण न० संन्यास . 
दुंडघर पु० १ राजा. २यम. २ सेनापाते. ४ 
कुंभार. ५ कोणीही अमज्दार, दुंडलीते स््री० २ 
राजनीति. २ न्याय देणें. दृंडपा्ण पु० १ यम. 
२ चोपदार. दुंडप्रणाम पु० साष्टांग नमस्कार; 
दंडवत्‌ प्रणाम. दंडयात्रा स्री० १ वरात ३० 
)ोणताही जंगी मिरवणूक. २ दिग्विजयाथं मोहीम 

दंडव्यह पु० सैन्वरचनाविशष. दुंड थोपटण , 
दुंडाळा माती लादणें कुस्तीला किं० मारा- 
मार्राला सब्ज होऊन उभें राहणें. दंडाला दृंड 
लावून क्रि० वि० वरोजररांच्या नायान;सहकाय 

दुंडपूपिकान्यायानें, दंडापूपन्यायायाने क्र? 
वि० औघधानेंच; उ० उंदीर काठीवर चढला ही 
गोष्ट जर खरी आहे तर त्या काठोला लॉबत अह 
लेळे अतर याणच खा अपतल पाहञजत हा 


द्‌ 


०२ दडपा 


याकाळ ळग 


गोष्ट दंडा पूपन्यायानें सिद्ध होतेच.दुंडकुगडी स्त्री० 
हकमेकांचें दंड धरून मुली खेळतात तो. फुगडी 
ह्या. नांवाचा एक खेळ. दुंडकुरंई, दंडंफरोई 
दंडपुरोई [ सं० दंडपुरस्सर ]' स्त्री८ दंड; 
मालाची जप्ती; अन्यायी जप्ती किं दड किं० 
कर. क्रि०! वेगें, देणे, भरणे, दुंडस्नान न० 
नद्यादिकांच्या पोण्यांत अंग न चोळतां- केवंळ 


सर्वांग भिजवून काहून केलेले स्नान, दंंड- 
पारुप्य न० काठी इ० नी कोणेकासमाल्न 
हाता तां युन्हा किं० ' अपराव, देंडायमान 


[ सखं० दंड | वि० कंटाळा येण्याइतका 
लांबलचक ( पदार्थ कांहीं रस्ता, कालावाधे, 
इ०- ). & अखंड दुंडायमान वि० लांत- 
लचक ( हातपाय ताणून निञलेला मनुष्य, 
रस्ता, इ० ). दुंडासन न० हातपाय ताणून 
विनधोर मनानें पडगे, नैजणें, ३०, कर- 
ज्याच्या इराधानें. 

दड वि हर्ट्रा; आडमुठा; आडदांड. 

दंडक [ सं० ] पु० १ काठी, २ ध्वजस्तंभ, 
२३ चाल; रति; परिपाठ; शिरस्ता; संप्रदाय. ४ 
लांबलचक आणि कंटाळवाणा आणि रूक्ष रस्ता. 
५ एक वृत्तविशेष. ह्या वृत्ताचे अनेक प्रकार 
आहेत; विशेष प्रचलित जो प्रकार त्यांत प्रत्येक 
चरणांत तीस अक्षरं असून त्यांत आरंभी दोन 
नगण असून पुढें सह्या रगण असतात. & दंड- 
कारण्य न० नमंदा आणि गोदावरी ह्यांच्या चिम- 
स्यांतील प्रदेशापासून थेट खालीं दक्षिणस जें 
अरण्य फार्‌ प्राचीनकाळां पसरलेले होते तें. दंड 
या नांवाचा एक सूर्यवंशी राजा होता त्याच्या 
दुराचरणामुळें त्याचें राज्य विध्वस्त होऊन तेथें 
हें अरण्य वाढलें अश्शी कथा आहे. 

दडकणें स० क्रि० १ चेपणें; पदार्थावर कांह 
जड वस्तु ठेऊन तो दावणें. २ वारदानांत ( कांहीं 
दार्थ ) ठासून ठासून भरणें. 


दुडकणें न० पदाथ दावण्यासाठीं त्याच्यावर 


ठोवेलेला पदार्थ . 
 देडकुलळीं [ म० दडगें ] स्त्री० 2 मुलांचा 
अपडाव हा खेळ.. २ मुकाट्याने पळून जारून 


कोटे त्री ल्प्न णं य | अंड उन 
नंहणे. पून बसण (देणं, मारणे); दडी देऊन 


दडण [ म० दडगें ] न०, स्त्री 2 ल्पा- 


वयाला सोयीची अशी जागा. २ पबंतांदिकाच्या 
आश्रयाने मनुध्यादिकांस इडन त्रसण्याच्या 


सोयीची युद्ा. इ० जागा. 
दडणी हछ्या० दगड, लाकूड, हान्तदंत, ३० 
खादकाम करणाराचें एक आउत. 
दुडणें अ० क्रि० लपणे; लपून असंग: अट्रर्य 
होणें. स० क्रि 2 दागिना ३० वर ( ठता 
ठोकून ) कांही आक्लाते वठावगे. २ चण्ण, 
दावणें, 

ढंडणें [ सं० दंइच्यममारणे ] स० क्रि० र. 
अपराध्याला दिक्षा करगे, २ द्रव्यल्पाने शिक्षा 
करणें. 3 ( मनोविकार ) नियंत्रित करणें; 
वाश्नना मारणे. 

दडदड (-डां ) क्रि2 वि2 चालतांना [० 
घावतांना पावलांचा डडदड असा आवाज होईल 
अद्शा रीतीनें ( वावणें, पळणे, चालणे ). 

देडदडीत वि० वट्ट विर्णांचे ( वहन ); मज- 
वूत घडेणीचा किं० रचनेचा ( पदाथ ); जाड; 
टणक. | 

दंडन न०, दंडना स्त्री» [सं०] शिक्षा करणें. 

दडपण | म० दडपणें ] न० 2 पदार्थ चपण्या- 
साठीं त्याच्यावर ठेविलला पदार्थ, २ मनावर 
किं० स्वैर वतैनावर निथेत्रणा; धाक; वचक; 


* 


वः 


। भाति; उ० सुनेला दडपण सासू. ३ कांही स 


करण्याची जी जजात्रदारी तिचे मनारा वाट 


, तें ओझे. 


दडपणे स० क्रि० 2 चपणे: दावणें, २ बंड, 
असंतोप , उच्छेंबळ वृत्त, खैराचार, ३० ला 
आळा घालणें, ३ कांही गोष्ट प्रकट न होऊन इण; 
टोवूनं टाकणें. & दडपन क्रि वि० 2 चेपून. 
२ जोरानें. २ सव शक्ति खर्चून. ४ पूर्णपणे ्ा 

दडला [ म० दडपणे ] पु० १ पदार्थांवर ठावे” 
लेलें दडपण किं०जड वस्तु. २ प्रवाती लोक सुकी 
माच्या ठिकाणीं निजतेसमयीं आपल्या सामांना- 
सुमानाची आवराआवर करून ठेवितात ता. 
ज्वरादि प्रसंगीं अंगांतून धाम. निघावा म्हून 
जें जड पांघरूण अंगावर घेतात तें, ४ पदार्थ कल 


। वसें स्चून त्यांची करतात ती रास. 


दुडप्य़ा [म० दडपणें] स्त्री? अ० व० स्वाति 
नक्षत्र किं० त्या नक्षत्रावर पडगारा पाऊस ( शेत- 
कऱ्यांच्या भाषेंत ). टीप,-ह्या पावतानें धान्याची 
ताटे दडपली जातात. 

दडाविणें [ म० * दडगें * चें प्रयोजक ] स० 
क्रि ९ ल्यविगे; छपावेगें. २ युप्त ठेवगें; प्रकट 
न होऊं देगें. 


दडख वि० घट्ट; ठाशीव विर्णाचें [किं रच- 


नेचे; टणक; घटमुट. 
दडा पु० ९ युब्दी; वूच. २ नाक, कान, ३० 
चांदणं ( वसणें ). २ भरंवसा; आद्वासन. डलपून 


बसणें; पळून जाणें ( देणें, मारणें ). ५ पाळ | 


राखण्यासाठी किं० हला करण्यासाठ लपून क्‍स- | 


छेळे लोक समुआ्चयानें किं अश्या माणसांची ल्पा- 
वयाची जागा. 
दंडाईत [ मेंड ] वि दांडगा; आडदांड. 
दडाडां, दडदडां क्रि० दि०(त्वरेनें चालतांना ) 
-पावलांचा दडइदड्‌ असा आवाज करून ( चालणे, 
धावणे ). ी 
दंडारणा पु० लांबलचक सोटा, काठा, ३०. 
[वि० ? छांत्रलचक ( पदार्थ ). २ मजबूत, घटमुट 
९ मनुष्य , प्राणी ३० ति | ि 
दुंडारा (-ळा ) दि मोठमोठया आण 
-ओवड धोबड शिवगी ( दंड ) घाळून शिवलेलं 
चिरयुट. वर दंड ? पहा. 1 
दुंडावणें [ म० दंड ] अ० क्रि० थंडीमुळ 
किं० जवर देहकष्टामुळें ताठणे (शरीर किं०गात्र). 
दुंडित [ स॑ं० दंड ] वि० ज्याला शिक्षा कर- 
ण्यांत आली आहे असा. 
दंडिता [ सं० -दंडयितृन्चशिक्षा 
शासन करणारा. विक 
दंडिय़ा , दंडया[हिं०] पु० ९ उमार वारा ते 
वंवरा हात लांत्राचे ठगड. २ बाजार पेठेत 
व्यवस्था राखणारा अमल्दार 
दडी [ म० इंडणे स््री० 
ण ( देणें, मारण ). ि 
क जी ० एक तठराबिशेष , & दुंडीगाण 
पु० दंडी हें वाद्य वाजवून भिक्षा धय ग राच 
दुंडुका पु० भु स्त्रा० कोंपरापास ठि 
बाहूचा भाग. 


करणारा ]पु० 


लपणें; लपून 


ष्‌ चट 
भ दणदणण 


री दंड्का  दुंडोका पु०, दंडक, दांडूक न० 
सोटा, सोडगा . & दुंडुकया वि० १ मारकट. २ 
जबरदस्त शातनपदाति चालाविगारा . दुंडुकेशाही 
स्ी० मारह[ण करून आणि अन्याय करून केवळ 
सैन्याच्या जोरावर रयतेला कवज्यांत ठेवण्याचा 
राज्यप्धति. 

दंडेरा वर ' दंडारा ' पहा. 

दुंडेळ, दंडेली वि० दांडगा; शरीरतामधथ्यां- 
धर आपली अन्यायी मागणी दुसऱ्यावर लादगारा, 

दंडेली स्त्री० शरोरसामध्याच्या जोरावर 
आपली झल्याऱ्थ इच्छा लोकांना मान्य करा- 
वयास लावणें. 

दुंडय [ सं० ] वि० शिक्षा करण्यास योग्य; 
दंडाला पात्र, 

दुणकट, दुणगट वि० घट, टणक, मजबूत . 

दणकणें अ०क्रि० १ जगजाहीर होगें; लोकांत 
प्रसिद्ध होगे.२(ल्म्म,मुंज,इ०काये)थाटांत केले जाणें, 

दणका पु० १ रट, तडाखा. २ गडबड, 
दंगा. ३ जोराचें किं० नेटाचें कांहीं काम. ४ 
जोर, आवेश. ५ वाद्यादिकांचा खणखणाट. & 
दणकाहलका पु० १ अनेक वाद्यांचा खणखणाट. 
२ गडवड, दंगा, गोंधळ. 

दणकारणें, दणगारणें स० क्रि १ ( कोगे- 
काला ) रागें भरणें किं० त्याची खरडपट्टी 
काढगें. २ ( कोणेकाला ) टोमणा मारणें. 

दणकाविणें [ म० दणका ] ख० क्रि १ 
( कोणेकाला गुददे, रट्टे) मारणे. २( लयन, मुंज, 
इ० कांहीं काये ) थाटांत करणें किं ० उत्साहाने 
करणें.२ ( कोणेकाची ) खरपटपंट्टी किं० भोसड- 


| पट्टी काढणें. 


दणके. दंगे न० वर * दणका १ पहा . 
दणगट वि० १ मजबूत , घट्ट, ठाशोंव (वतन, 


, कागद, इ० ). २ जोरदार, हिंमतदार (भाणूस). 


> 3 


दणगारणें बर € दणकारए पहा. 


दणदण , दणदणां क्रि० वि० दणदण्‌ अता 
आवाज करून कि० असता आवाज हाईल 


अद्या रीतीने. _ र रि 
दणदणणें अ० क्रि १ ( तोफ ३० न ) 


दणू अस्ता आवाज करणें, २ कोगेक्रावर ओरडणें 


दणाणणं 


र्कॅ० चरफडणें. ३ हृदरणें, हलणे 
डिकांनां ) वाजणे, ५ ( चुर्लातील लांक 
१० ) जारान पॅेटंणे [किं० जळणे 
दणाणण अ० [क्रि १ दणूदण्‌ असा आवाज 
करण, २ ( लग्न, सुज, ० कायं ) थाटांत केले 
जाणें, ३ प्रासेद्ध किं ० जगजाहीर हाणे, ४ भय- 
भात हर्णे; गडवडणे. 
दुणावणें अ० क्रे८ 
भारानें ). २ नत्र होणें. 
दंत [ सं० ] पु० १ मनुम्य, जनावर, इ० 
चा दांत, २ हत्तीचा दांत. ३ डोंगराचा सुळक 
पर्वताचे शिखर. ४ वाणाचें टोक, & दुंतच्छद 
पु० आठ, दुतधाव पु०, दंतघावन न० २ 
दांत घासणें, २ दांतवण. दुंतभू लीय, दुंत्य थि ० 
दांतांपाखून उच्चारला जाणारा ( वर्ण,-त, थ, द 
ध, न, ल, स, हीं व्यंजने ). दंतकथा , दंतगोष्ट 
स्त्री०तोडाताडी चालत आलेली गोष्ट किं०हकींगत 
दतवधय पु० दातांचे रांग वरे करणारा वेध 
नवे झांत्रिम दांत वसविणारा वे, ढतपांईक स्व्रा ० 
दोताचा आळ; कवळी, दंतस्थान न० त, थ 
4१, न, ल, आणि स,हे वर्ण मुखाच्या ज्या र्थाना- 
पाखून उच्चारळ जातात तें स्थान. दंताष्ट्य वि 
डात आणि आठ ह्या स्थानांतून उच्चारला जाणार। 
( वर्ण म्हढ “ व हें अक्षर ). दंततालव्य 
बवे० दांत आगे टाळा ह्या स्थानांतून उच्चारला 


दिवा, 


१ खचणें, दवणें ( कांहां 


जाणारा ( वणं ,-चमऱचा जापासना, झाड, 
यांतील च, ज, आणि झ, हे वर्ण 0; 
इतप्रक्षालन न० दांत घालणें; दांत घास- 


प्याची क्रिया. दुंतहर्ध पु. £ दांत आंबणें २ 
दातांना ऊन पाणी किं० थंड पार्णी असह्य होतें 
ता वकार; दांतांना मीठ, साखर, ३० पदार्थ 
अतह्य होण्याची स्थिति, दुंतक्षत 1१० दांतांनां 
चावलेला. न० ओठाचें खुवन दांतांनीं धेंतल्यानें 
सुावताच्या ओठावर होतात ते न्नण प्रत्येक 
इताळ, दंताळा, दंताळ्या वे० ज्याचे दांत 
वाकडे म्हणून ओठाच्या वाहेर आलेले आहेत अस्ता 
नय दताळ, दुंताळे.न० > शतांतील माती 

फेरण्याचे एक आउत.२बी परल्यानंतर वर 


८॑( वाद्या- | 


। 


| 
| 
| 
| 


»भो]* 
भो] 


( प्राणी ,-इत्ती; [किंठ पदार्थ ,-फर्गा ). 

दत्त [स० ] वि०८ ? दिलेल; नजर केलेलं; 
वक्षांस दिलेले( करणें, हाणें ). २ ( श्‍्थरानें 
ढे० ) दैवगर्तान प्राप्त झाळले.पु०८दत्तक. २ दत्ता- 
तनय.३अकस्मात आलेला माणूस (जो आल्याने आंप- 
णात-त्रास वाटतो [० आनंद होतो). न०८देवानें 
क० देवाने ज़ भांगास दिले ते म्ह० उेव- 
गात क नर्शवि.२अकर्मात वडलला( प्रिय क 
आप्रय ) गाष्ट, २ दत्तात्रयाची फरी कि० स्वारी 
हे० सदा भटकणारा माणूल, ४ अकल्पित म्हणजे 
ध्यानीं मनीं नसतां घडलेला सुखकारक किं० 
सोर्यांची गोष्ट क्रिंग्अनायासानें मिळालेली वस्तु 
माहरामभाऊंचा आठवण काढली तोंच दत्त म्हणून 
रामभाऊ दारात उभ! क्ल दत्तात्रय (स०३त-- 
आत्रय (आत्रे क्रर्पांचा पुत्र) ] पु०त्नह्मा, विष्णु; 
आणि महंश, ह्या तान देवांच्या अशांनी झालेला 


(> 


अत्र. दत्तात्रयाचा फरा ( (क८ स्वारी ) स्त्री? 
तदा भटकणारा माणूस ,-जा अमुक वेळी अमुक 
ठकाणी सांपडेल असे निश्चितपणे सांगतां येत 
नाहा. दत्त म्हणून उभा अकल्पित आलेली 
आनष्ठ देवगति कि० अनपेक्षित अडथळा; उ० ज्या 
दत्ताला मी र्भात होतो तेंच माझ्यापुढे उ 

राहूल; उ० जां जांडोदार इसम मला नको हाता 
तोच दत्त म्हणून माझ्यापुढे उभा राहिला; उ० 
हृंदुस्थानांत दोन चार वर्षांनी यमस्वख्यी दुष्काळ 
च म्हणून उभा आहेच ! टीप,-इत्त हा प्रातः” 
काळा स्नानाताठो काशीत जाता, मध्यान्हकाळी 
काल्हापुरादध जातो आणि रात्रीच्या विश्रांतीसाला 
सह्याद्रीला जातो; ह्यावरून सदा भटकणारा किं० 
अकल्पित येणारा असे * दत्त ! याचे अर्थ झाले 
विशव घुलाता आमचें “ मराठी भाषेचे वापर 
चार, म्हणी, ३० ? हें पुस्तक ले ११६५ पहा. 
दत्त अवघुत पु० दत्तात्रेय, ४वि० उघडा नागडा” 
दत्तजयंती स्त्री मार्गशीरपं शुद्ध पोर्णिमा ,-दत्ता 
त्रेयाचा जन्मदिवस. दत्तपत्र न० दत्तक दिल्या 
संबंधाचा कागद, दत्तविधान न० दत्तक देण्याचा 
आणि घेण्याचा विधि. दत्तात्मा पु० ज्याला आई 
बाप नाहींत अस्ता मुलगा जो आईंबापांचीं कर्त 

करण्यास खुपी अस्ततील त्यांच्या त्वार्धांन होती त!* 


र्ण 
दुंद [ खं० द्ृंद ] न० बेबनाव, वेर ( कर? 
माणे, ३० ), 


द्दा 


इ ददा [ म० 'देणे? चें 'द? हें आधाक्षर ] पु० 

देण, & ददाची विद्या, ददाची बाराखडी 
स्त्री ० देणे ० देण्याची क्रिया किं० देण्याची 
प्रदत्त; ओदार्य; ( निषेथाथी प्रयोग ); उ० 
त्याला ददाची विद्या थेत नाहीं ( म्ह० तो 
कोणाला कांहींही कधींही देत नाहो ). मागें 
* घघा ? पहा. 

ददात, दघात, ददाती स्त्रा? १ अन्न. 
वस्त्रादि, जे उपयोगाचे पदार्थ तयांचा) उर्णांव ॥वीं० 
अपुरेपणा किं जरूर त्याहून कमी परिणाम 
( पडणें, प्राप्त होणे, भोगणे, असणें, नसणे, ३०) ; 

| ३० त्याला अन्नवद्माची ददात नाही. २ कामाचे 

कष्ट 'के० जिकोर किं० त्रास; उ० त्या कामाची 
( ०कामासारठी) मी भारी ददात केली पण उप- 
योग झाला नाहो. 

दंदावा [ सं० इंद्र ] पु० द्वेष, आकस, वैर 
( धरणें, करणें, ४० ). व 

दंदास पु० त्रात, कंटाळा, उपद्रव ( यण, 
आणणें, होणें). 

दंदी [ स० दंद्व ] वि० आकतखोर; | 
द दुंदोढुण्मन पु० आट वळ आपल शत्र क० 
अहितचिंतक. दुंदेदरफडे पु० अ० व० वढाश; 
स्वताच्या पराक्रगांच्या लंब्वा लंब्या बाता(झाकण). 

दद्ठ [ सं० ] पु० त्वय्नोग,-श्सबर, गजकर्ण, 
नायटा ,३०. 

दाघे [ सं० ] न० दहीं ( दुधांत ताक, ३० 


विरजण घातल्याने दुधाचें होतें तें रूपान्तर .&दाधि 


सार पुं ०, न०, दधिस्नेह पु० ताजें लोणॉ. 
दाधिकाला पु० गोपाळकाला; दहिकाला, दाघि- 
कल्या स्थी० अ० व० दह्याचे पाट; दह्याचे पाट 
लात वाहात आहेत अशी मेजवानी म्ह० पंच- 
पक्कान्नी जेवण; श्रांमिंती थाटाचे नेवण. दुध्यादन 
न० दडी आणि शिजाव्लेला भात ह्यांचे ।मैश्रण; 
दर्हाभात. देघिवामन पु० शाळिय्रामाच्या मूतींत 
एंक भेद. | 
दनका, दुंनंकावणें, ३० “ दणका, ? “ दण- 
कारणें १० पहा. वि 

छनगट वि० मजबूत; घट्टमुट्ठ; वापर पोसा- 
बयाला समर्थ ( वस्त्र, भांडे, ४० ), 


८२७ 


दपाटा 
_ दन्ना वि? प्रचंड, अवाढव्य, जगडव्याळ, खूप 
माठ्या प्रमाणांत असलेला, ( पाऊस, बाजार; 
लढाई, भांडण, वारा, गर्जना, ३० रि 
दुपकावेणें, दबकाविणें,दबाविणें स०८ 
( कोणेकाला ) भीति धालणें किं० रागे भरणे; 
कोणी मनुष्य कांही अयोग्य गोष्ट करीत असला 


। तर त्याला डोळे वटारून किं० रागे भरून र्के० 


त्याच्या अंगावर ओरडून ती गोष्ट 
त्याला निवृत्त करणें. 
ी दुंपटागैरी , दपटनिश्ी [ म० दपरणें ] स्त्री ० 
लांकाची वस्तु उपटणे [० लाटणे. 

दपटणें स० क्रि० १ कोवणें, ठासणें, ठासून 


करण्यापासून 


! भरणें. २( घोडा, माणूस ,इ० ना) चालविणें किं० 


काम करावयास तख्तीने लावणे. ३ (कोणेकाला), 


: रागें भरणें किं० त्याची खरडपट्टी काढणे. ४(दुस- 


र्‍याचा पदार्थ ) लाटणें किं० बळकावणे, ५ (त्री) 
भोगणें. &दपटून जेवणें आकंठ जेवणें. 

दपटशहा , दुपटशाहा, दपटह्या [ मळ. 
दपटणेन्ऱ्रागें भरणें ] पु० १ धमकावणी (देणे १. 
तंभी ( भरणें ); धाक ( घालणें ), २ कामाची 
घाई [किं० नेट ( लागणें, लावणे, बसणें ). & 
घोड्याचा ( किं माणसाचा ) दपटशा 
काढणें त्याच्याकडून शकय तितकें पुष्कळ काम 
करवून घेणें. 

दुपट्या [| म० दपटणे ] वि० १ खूप 
खाणारा; आधाशों; सोतसासोसानें खाणारा. 
२ लोकांची वस्तु लाटणारा. २ विघे-- 
निषेध न बाळगतां कांहीं काम रेटून नेणारा. ४ न 
घुझणारा; न आडणारा. 

दपणें अ० क्रि० १ दवणे; मागें हटगें; माघार 
खाण. २ लपून बसणें. 

दुंपती [ सं० दंपती-पतिपत्नी ] पु०, न० 
नवरा आणि बायको हीं दोघें. ' दंपत्य ! न० इ 
रूप मराठोंत योजले जातें.दूंपतापूजन न०उमाम- 
हेश्वरप्रत्यिर्थ कें०ल्क्ष्मीनारायणप्रीत्य्थ वल्नालंकारा-. 
थुपचारांनीं ब्राम्हणदंपर्ताचें पूजन करतात तें. 
दंपतीभोजन न० दवेताप्रात्यय किं० त्रत- 
सांगतासिद्ध यथ बाम्हणदंपतीस घालतात तें भोजन, 

दंपाटा [ म० दपटणे ] पु० खरडपट्टी; 


भोतडपट्टी, 


दपतर 


दपतर इ० पुढं : दफतर ! इ८ पहा. 

दफात [ हिं० ] न? ज्या कागदामध्ये दस्त- 
खेबर्जा कागद नोंदलेले म्ह० व्रार केलेल असतात 
तों कागद. 

ढफाते स्त्री» वेदाच्या पहिल्या रकान्याच्या 
-मध्यापासन्ञ तिसऱ्या रकान्यापर्येत काढलेली रंध 
५ कारकुर्ना भाषंतील शब्द ). 

दफेदार [ फा० दकअदार | पु०८९स्वारांच्या 
रिसाल्यावरील एक अधिकारी, २ फरासख!ना ३० 
कडे लागणाऱ्या बरेलांचा पुरवठा करणारा एक 
अधिकारी . ३ पटटेबाल्या शिपायांचा नाईक. 

दफेरफे[अ०दफअरफअ] स्त्री 2 कर्जांचा फेड. 
रकोणत्याही कामाची विल्हेवाट किं ०निरवानिरव. 
पृवे० निकालांत काढलेल; शेवटास लाविलल. 

दफतर [ अ० ] न० १ नोंदणीचा काबद 
किं० वही. २ अक्या कागदांचें जुडगें. ३ असे 
कागद जेथें ठेविलले असतात ती जागा. ४ 
'ले्वनसामग्रासहित लिखितपत्र ३० चा 
समुदाय, ५ झळितील मुलाचे पार्टा, 
लेखण्या , पुस्तके, इ०सामानसुमान किंठतें वांधा - 
'वयाचें फडके. & दफतरखाना पु० महत्त्वाचे 
कामाकाजाचे कागद सुरक्षितपर्गे ठेवण्याची जागा. 
'दफतरणी स्त्री ० २ महत्त्वाचे काग एकत्र बांधा- 
वयाची दोरी करिं० फडके. २ दोरीने कि० फड- 
क्यांत बांधलेल्या कागदाचे जुडगे किं० गट्टा. 
दफतरदार, दफतरर्नासल [ फा० ] पु० दफ- 
तरखान्यावर्राळ अधिकार्री. दफतरबंद पु० दफ- 
तरखान्यांत पट्रेवावाचे काम करणारा अविकारी. 

दबकणें अ० क्रि ? भाराखालो दावलें किं० 
चेपले जाणें. २ कचरणें; वचक्णे. ३भयादि कार- 
णानें स्तव्व किं० कुंठित होणें.४ दवा धरून ल्पून 
बसणें. 

दवका पु तल जागा; तळवट जागा. २ 
अज्ञान पाटांत वाटतें तें जाड्य ( असणें ). ३ 
वमका , रट्टा, धपाटा . 
वी दबकावणी [ म० दवकाविणे ] ह्ली० धमकी. 

त घालणे; दपट्शा . ड 

देवकाविणे स० क्रि० धाक दपट 


। णे शा घालून 
कोणेकाला काहा कामापासून [नित्रत्त वि 


करणे, 


. भिंतांच्या ब्राहेर आलेलें टोक. ७ गटार, 


दवावणा 


दबके न० सोनार, तांबट ,इ० चे शक आउत. 

दवडका, दबडगा, दबडघा, धघबडका, 
घबडका ,घघडका ,वबडधा पु० ज्यामध्ये मुळीच 
विसावा घेतां येतां येत नाहीं अश्या कामाचा नेट 
रकि० असे काम किं० अश्या कामाचे कष्ट. रयेगारे 
जाणारे पाहुणे ३० ची गढ किं अशा गदांभुळें 
होतो तो उपद्रव,३काणेकाची काढळेली तरटपर्ट्रा . 

दबडा पु०, दबडे न० तेल, तूप, ४ब्चे 
कातड्याचे बारदान; तुला. 

दुबणें [ हिं८ दवना ] अ० क्रि १ भारा- 
खाला चेपगें जञाणे,२समर्थाच्यापुढे भयाने वचकगें; 
कचरणें. ३ ( रागाची साथ, वंड, इ० )' वार्ढीस 
न लागतां कमजोर होणें किं० नि:शप होणे, ४ 
लपून वसणें, ५ मावार खाणे, 

दबदबा [ अ दवदवाहू ] पु० १ कोणे- 
काच्या आगच्या विद्वत्ता, शौय, करडा स्वभा०, 
३० गुणांसुळ दसर्‍याला वाटतो तो वचक र्कि० 
दरारा ( बसणें, वाटणं ). > भय; दवलेपणाची 
स्थिति, ३ इभ्रत किं ०३४भ्रतदारी . 

दबदवीत वि० 2 मऊ; विलबिलीत . २ ज्यांत 
युव्रारा धरला आहे अर्से ( पोट ) ३ मनमुराद 
जेवण झाल्यामुळे आराम किं० स्वस्थता पावलेले 
( पोट ). ४ पाण्यानें मऊ होऊन; त्री पेरण्याच्या 
लायकीची ( जमीन ). ५ कातडे मऊ. पडल्यामु? 
वद झालेला ( नगारा, ढोलके, ३० किं० त्यांचा 
आवाज ). 

दुबाविणें [ स० “ दवणे ? चे प्रयांजक ]स ८ 
क्रि० १ चेपणें; दाबणे; ठासगें. २ (कोगेकाला) 
वमकावणें किं० धमक भरणें. र 
, दबा [ म दवणे ]पु० १ लपून वरसरणे(थरटा/ 
धरून बसणें ), २ ल्पावयाची जागा . 

दुबाबरा पु० वर : दवदवा ? पहा. डं 

दबाव [ हिं० ] पु० १ धाक; दपटशा. चरी 
धमको भरणे. ३ वचक; भीति.४ निर्याल्ितपणा 
भावना. ५ आपल्या इभ्रतीने दुसऱ्याच्या 
होतो तो परिणाम; आदरयुक्त भीति. ८ तुळ£ र 
खड 
इ०कावर धातलेली छावगी किं० आच्छाइन 

दबावणी स्थी० वर : दवदमा ) पहा. 


दबाविणे 


दबाविणें स० क्रि कोणेकाला रागें भरून 
क० त्याच्यावर डोळे वटारून त्याला नियंत्रणेत 
ठेवणें किं त्याला आपलें म्हणर्णे ऐकावयास भाग 
५डणें, [ पैकीं एक. 

दबीर [ फा० ] पु० राजाच्या अष्ट प्रधानां- 

दुबेल [म दवणे] वि० १ थमकावर्णानें आज्ञेत 
-राहागारा; घुझरा; भिडस्त. २ एकाद्याचा आज्ञां- 
कित किं० नम्र सेवक किं० त्याचे हुकूम नत्रपणें 
"किं० निमूटपर्गे अमलांत आणणारा; उ० सदोबा हा 
फडागेप्ताचा दबेल आहे. 

दृब्ब वि० फार भरल्यामुळे अस्वस्थता वाट- 
विणारें ( पोट ); उ० माझें पोट दब्ज झालें आहे ग 
न० पोटाची अशी अस्वस्थता; उ० माझ्या पोटांत 

दब्ब झालें आहे. 

दंभ [ स० ] पु० ९ ढोंग. २ फसवणूक. ३ 
सोटा भपक्रा (सोवळेंपणाचा ,विद्वत्तेचा, किं०करा- 
तीचा ). क्रि० माजविर्णे. 

दुभाकी (-सी ) पु० उंट हाकणारा. 

दम [ फा० ] पु? १ खास. २ जोराचा 
श्वासोच्छवास. २णक खास घेण्यात लागणारा काळ. 
अप्राण, ५ कष्टाचे काम कांही काळ केल्याकारणानें 
र्‍चालतो तो जोराचा श्वासोच्छव।स(लागणें) .६ स्वता 
-च्या कर्तत्वाविषयीं अभिमान(मग तो खरा असो के ० 
खोटा असो ); उ० काशाला अक्कल नाहों कव- 
डीची आणि दम मातर मोठा. ७ धमकदारी; कतृ- 
-त्वऱाक्ति; अवसान; ताकद;उ० भातां पांच पाह्यऱ्या 
न्वढण्याचा दम माझ्या अंगांत नाहीं; उ० त्याचा 
काय दम लागला आहे हें आझें उचलावयाला र्ट 
चोथे, गुणावहता; उ० हा काढा फार शिळा झाला 
आहे, त्याच्यांत आतां कांहों द्म्‌ राहिला नाहीं. 
९ओलावा; आर्द्रता ;उ०ह्या नव्या केलेल्या जमीनीला 
अझून थोडासा दम मार्रीत आहे.१०ास नरापून 
घरण्याचे सामर्थ्य ;उ०तुझा दम मोठा म्हणून तूं श्‍त- 
का वेळ पाण्यांत बुडून राहतोस. १९ सुरू केलेली 
क्रिया शेवटास नेण्याची हिंमत; उ०मी एका दमात 
आऱ्यावाऱ्याची घाटी चहूं शकतो. १२ सतार ६०- 
चा भोपळा ६०मध्यें कोंडून राहिळेडी हवा. १२ 
चुलीवर शिजत असलेल्या पदा्थीतून निघणारी 


चाफ, & दम मारणें १ चिलीम, युरगुडी, ३० चा 
५५९ 


९२९ 


द्म 


एक लांबलचक झुरका धेणें.२ आपल्या करामतीची 
शिकस्त करणें;3० पुन्हा एकदा दम मार म्हणज तो 
धोंडा सरकेल. ३ खाद्यावर किं० परद्रव्यावर 
ताव मारणे. कोणेकाला दृम भरणे त्याला 
तंभी देगें; त्याला भेडसावर्णे [१० सख्त ताकीद 
देणें किं० दहशत घालणें. एकाद्याचा दम कोंडणें 
त्याचा थ्रातोच्छ्वास ताफ न चालणें. दस खाणें 
$ विसावा घेणे. २ पीर धरणें, उतावळी न करणें. 
दुम धणे हाता असलेलें काम कांडा काळ बंद ठेवून 
विसावा घेणं. दुस छाटणे १ कांहो काळ खासो- 
च्छवास बंद ठेवणें. २ धीर धरणें; उतावळेपणा न 
करणें, ३ श्वासोच्छवास वबिनकष्टानें चालणे, इत- 
क्यांतच दम सोडूं नको( किं०्दम टाकू नको ) 
इतकयांतच धीर सोडूं नको. कोणेकाला दम देणें 
१ त्याला उत्तजन देगें. २ त्याला तंभी भरणे .एका- 
द्याचा दम पाहाणें त्याचे अवसान रकिं० (हेमत 
जोखणें. द्‌म लागणें कष्टाच्या कामामुळे श्वासो- 
च्छ्वास जोरानें चाळूं लागून अस्वस्थ होणें.द॒म सुरणें 
धीर षचणें.द्मावर घरणें,दमाणेंःघेणे विनाकारण 
घाई न करतां स्वस्थपणानें कांहों काम करणें. एका 
दमाने कि० एका दुमांत ० वि० मध्यें विश्रांशते 
न धेतां; तिडकीप्तरशीं. दमछाट पु० शास कोंडन 
धरण्याची शाक्ति.दमछाट गोळा पु० स्फोटक इव्ये 
भरलेला गोळा. दुमछाट तोफ र्ओ०दमछाट गोळे 
उडविण्याचें यंत्रविशष.दमछ!ट माणूस पु०जो फार 
वेळ खासोच्छवात बंद करूं शकतो असा माणूत. 
दृमट,दमकट;,दमकलावे०१किवित्‌ ओलें(वस्त); 
२जिला पाण्याचा दम मारीत आहे अशी (जर्मन), 
दमदार वि० १ जात बहुत काळ ओलावा रिकून 
राहतो अशी ( अर्मांन १.२ ताजं, ओले (लाकूड) 8 
३ ज्याला आच फार असा ( कोळसा, लाकूड, 
इ० ). ४ सत्त्वस, सकस ( धान्य ). ५ नेट्दार; 
उत्ताही; धीराचा; दीघोंधोगी; निश्चयी (माणूस). 
६ पैशानें गत्रर; द्रव्याची ऊत असलेला . ७ वाप्र 
फार पडून सुद्धां किं० म्हातारपण आले असतां . 
1 टिकून कामाला योग्य अत्ता(पदार्थ माणूस) .८ 
दणगट; मजवूत .दुमसर वि०ओला;आद्रतावुक्ततरक- 
चित्‌ ओला.दमसूट क्रि०चे०प्रात:काळा,प्रभात- 
समरयॉ.दुमेकरी पु० ज्याला दम्याची विकते [के ० 
रोग आहे अत्ता मनुष्य; खातरोगाने जबर झालेला 


द्म 


९३० 


4000001. व जाया टधदकळनयककळन्याकळी आळ 


दस [ सं० ] पु० १ नियमन; नियंत्रणा, । 


२ इंद्रेयानिय्रह्, २ शिक्षा, दंड. 

दमटणें [ म० ' दम ? पासून ] अ० क्रि० 
आला हाणे; आर्द्र होणें, 

दमडी [ सं० द्रम्म- १ एक वजन, २ चार 
आणे किमतीचे एक नाणें ] स्त्री» एका पैश्याचा 
चवथा भाग.&दमडापृत पु पेश्याचा लोभा असा 


माणूस, दमडीकरतां सोदा मोडणारा क्रुलक 


कारणावरून मोठ्या लाभाची वस्तु गमावून घेणारा 
( मूख माणूस ). तो चमडी देईल पण दमडी 


देणार नाहीं तो शारीरिक कष्ट कॅ० श्जा | 


सोशील पण पैसा सोडणार नाहीं ( लोभी मनुष्य), 


दमडविर चमडी करणें ( ८ काढणें, [$० 


मिळावेणें ) अत्यल्प भांडवलावर मोठा नका 
मिळविणे. 

दुमणें [ म ' दम 'पासून ] अ० [क्रेट २ 
श्रमणें, थकणें, भागणे. २ ओल्प्तर हाणे; आदर 
होणें, ३ भाराखालां दणे [८ चेपला जाणें; उ० 


तणवी घरापेक्षा नळ्याच्या कोलांचें घर लवकर | 


दमते. ४ बहठुतवार शेत केल्यामुळे तें निकत होणें 


कें० पिकेनासें होणें, ५ फार वापर किं० कष्ट 


प्रडल्यासुळें झिजणे किं० निकामी हाणें, 

दुमणें [ सं० दम्रनियत्रिणें ] अ० क्रि १ 
नियत्रणेत किं० आटोक्‍्यांत कि० कबज्यांत येणे 
कि० आणलें जाणें, २ माणसाळणें. 

दमदसा [ अ० दमदमाहू ] पु १ मोठा 
नगारा. २ तोफषाना. 

दमदमाट पु० १ तोफांची किं० नगार्‍्याची 
ग्रजना किं० वाथांचा गजर “२ मधुर सुवास;परिमल. 


दमदर्मात वि०५उद्च आणि इतरतत: पसरलेला 


किं० पत्तरणारा(वास).२पुष्कळ वेळ भूक ज्याच्या- 
च व > 

यांगानें धरते अत(खाद);जें घाले असतां फार वेळ 
झुकेची बाधा हात नाहा 1० भरूक लागत नाहो 
अतत (खाद्य), २ ययेच्छ खाऊन तृप्त झालेले 
९ पोट ). 

'ड दमन [ सं० ]न० १ संयमन; नियंत्रणा; 
- वयात ठेवणें. २ कोणेकार्चा रग जिरविणें, ३ 
कर्णे, वि० जिंकणारा. 
- टेसमन [ फा० दामनूऱऱसांगा , पद्र ] न० १ 


गाडीचा वरचा भाग, २ दमान. खाला * दमान ” 
पद्दा, [वनस्पाति, 

दसनक [ सं० ] पु० दवणा -एक सुवातिक 

दमनीय,दम्य [ सं० ] वि० १ शिकण्याच्या 
वयाचा, लहान, ( ननुध्य, प्राणी ). शू. आटो- 
कथांत किं ० नियेत्रणत ठेवण्याजोगा किं ठेविला 
पाहिजे असा अत्ता .दृम्य पु० पाडा, गोऱ्हा. 

दमाविणे [ म० ' दमणें ? चें प्रयोजक ] स० 
क्रि १ कोणेकाला जिवाविशेष काम करावयाला 
लावून थकवा आणे. २ ( मनांविकार ) नियं- 
त्रित करणें कि० आटोक्यांत ठेवणें, 

देसा पु० १ श्वासरोग, २ धावणे, जड ओझें 
उचलणे, ४० मुळें लागतो तो दम किं० जोराजो- 
रानें चालता ती श्वासोच्छवास, 

दुमान [ फा० दामन्‌ ] न० ? शिडाच्या 
काठीचा अग्नभाग, २ ज्या वाज़स जो अग्रभाग 
आहे ती वाजू; वार्‍्यासमोरची बाजू. २ शिडाचा 
दोर. 

दसामा [ फा८ दमामाहू ] पु्मोठा नगारा, 

दमासा [ फा० दमानकू ] पु० १ किल्ला हठ 
वर तोक लागूं करण्यासाठो पाषाणादिकांची 
ओंट्यासारी करतात ती रचना, २ एक प्रका” 
रची तोफ, 

दया [ सं० ] स्त्री कृपा; अन॒कंपा; मेहेर” 
वानी. & दयाद्र वि० दयेने ज्याचें अंतःकरण 
द्रवतें असा, दयाळू, दयावंत ,दयामय, दयावान 
वि० मदु अंत:करणाचा; कोमल मनाचा. दया 
उधार, खता रोकडी मागे * खता ? मध्यें पहा- 
दयामाया स्त्री० ए० व० दया, अनुकंपा (वहुवा 
निपेथीं प्रयोग ).दयाहीन ,दयाद्यून्य वि० निर्दय” 
देयाळ [वि० कोमल अंत:करणाचा; अनुकंपा्शलि. 

दायित [ सं० ] वि० आवडता, प्रिय. ०१ 
पति. २ प्रियकर. 

दयिता ।वि० आवडता, प्रिय असलेली. श्री 
९ पत्नी, २ प्रियकरी. 

दर [ सं० ] पु०, न० १ गुहा, खिंड. 
शेख. ३ भीति, & दरवर पु० पांचजन्य, भं 

इर पु०तसुदायांतींल [के मोठया परिमाणात 
एका एका पदाथीची किं० एका एका अल्प पार 


द्र ९३१ दरंड 
ताम .. 
साणारचा [किमत ,-जी त्या सर्व पदार्थाना किं० त्या | नीत, हे जे मुख्य आठ पिढीजाऱे अधिकार 
सेव पारमाणाला लागं करावयाची असते: भाव रकिं०श्‍तर गोण अधिकारी ते,$०त्यांचे जे हद्दे र 
निरख; उ० हलली लोण्याचा द्र हपयाल दहा . आधिकार ते प्रत्येक, ळू दरकदार दसवां 
त 1) 


छटाक आहें; उ० तांदुळाचा दर पल्ल्याला पस्तीस 
रुपये आहे. & एकाद्या पदार्थाला दर येणें १ 
त्याची किंमत चढणे. २ तो दुर्मिळ होणें 
दरठरांता स्त्री १ दर ठरावेणें; 
डराव. २ जमीनसाऱ्याची  फेरतपातणी, 
दरदाम पु० विकत घ्यावयाच्या 'किं० धेत- 
लेल्या पदाथांचा घाऊक किं० किरकोळीचा दर, 
किंमत, ४० चौकशी; उ० दोन चार दुकानी 
लोणी पाहून आणि दरदामाची चौकशी करून 
पांच रुपयांचे लोणी विकत आण, 

दर [| सख० दरणऱफोडणें, मोडणें ] पु० 
१ खड्डा. २ पदार्थविशेष शिरकावण्यासाठीं [र्क० 
खुपस्तावयासाठां [० घालावयासा ठी केलेले भोक 
उ० ह्या खांत्राला दर खणून घे; दुर्टासाठा 
भिं्तांत दर कर. टीप,-' दरा २ हा पुछिंगी शब्द 
वर्रील दोन्ही अथीं योजला जातो. & दराची 
माती दरास पुरत नाहों पदार्थाच्या मांडणींत [किं ० 
कामाच्या सरणींत अऱयल्प जरी फेरफार केला तरी तो 
पदाथ पूवींच्य़ा जागीं सोईंनें राहूं शकत नाहीं र्किं० 
तें काम पूर्वीप्रमाणे सुरळीत चालू शकत नाहीं. 
वाकड्या मेढीला वाकडा दुरा पोर्यांची गोष्ट न 
ऐकणाऱ्या माणसाशी व्यवहार करतांना त्याला अड- 
चर्णांच्या मार्गात लोटावें म्हणजे तो वरटर्णास येतो 

दर[फा०]वि०प्रत्येक; उ०दर मणांस्‌ दोन रुपये 
प्रमाणे सात. मणांसत चवदा रुपये पडतोल 
उ० तुम्हाला दर साल दर शेकडा पांच रुपये 
न्य़राज पडेल; उ० दर माणूत, दर झाड, ३४०. 
दरमहा, दरमाहा, दरमा [| फा० दरमाहूनचन 
प्रत्येक महिन्यास ] क्रि० वि० दर महिन्याला . पु० 
महिन्याला मिळणारा पगार 1क० वतन 
दरसद्दे [ फा० दरसद्‌ ] क्रि? वि० प्रत्येक 
शकड्याला; उ० दरमहा दरतद्दे आठ आण प्रमाण 
व्याजाचा दर मीं दिला 

दरक, दक [ अ० ] पु० ( 4 ) कारभारा, 
मुख्यत्यार किं० दिवाण, (२ ) मुजुमदार, (२) 
फडणीस, ( ४ ) सबनीस, ( ५ ) कारखाननाल, 

) चिटणीस (७ ) जापदार, (८ ) पात 


दराचा । 


उ०, दरका असामी, दर्की असासी ख्य. 
वर|ळ आठ सुख्य आणि इतर जे गोग अधि- 
कारी ते प्र्येक; दरक ( किं० दर्क ) आहे ज्याला 
ता. दरकपट्टा, दुकपर्टटा स्त्रा दरक ]ररावर 
वलावलला कर,-जो स्लयन्नाच्या कांहा वशिष्ठ 
अशाश्‍तका असे;म्हणजे दर दहा वर्षांनीं घ्यावयाचा 
एका वर्षाच्या उत्पन्नाइतका सरकारी कर, द्रकुटे 
न० दरक अथवा दरकदार ( नि 3) 

दुरकार [ फा० ] स्त्री० जरूरी; परवा. 

'दरखास्त [ फा० ] स्त्री० फियांद; विनंतीचा 
अज, 

दरखोता स्त्री १ कांहो शतींवर करावयाचें 
काम, २ भुश्मग, बटाटा, ३०ची पूर्ण वाढ व्हाव- 
याच्या अगोदरचा ठरविलेला किमर्ताचा आंकडा 

दरगा [ फा० दरगाह्‌ ] पु«्ठसल्मान लोकांचें 
प्राथनास्थळ 

दरगुदर पु० काणा डोळा; क्षमा 

दरज;दर्जे पु० खूप मोठा रंधा 

दरज , दजे [ फा० ] स्त्री० विटा, दग 
तक्‍ते, इ० च्या रचाईर्ताल फटी किं० चिरा. & 
दरजगिरी स्त्रा० १ विटा किं० इगड यांच्या रचा- 
शतील फटा किं० सांधे यांत चुना इ० भरणें; टिप- 
गिरी; ( करणें ); दरना भरणें. “ दरदागेरी ? 
अशाही रूपाने हा शब्द ह्या अथी रूढ आहे. २ 
कागदावर लिहिलेल्या मजकुरांत कांहीं भर धाला- 
घयार्ची असल्यास दोन ओळांच्या मर्धांल जागेंत 
लिहितात ते शब्द किं० तसे शब्द लिहिणें. 

दरजा, दर्जा [ भ० दरजाहू ] पु० १ हुद्दा, 
अधिकार. २ योग्यता, पाहिरा. ३ पदार्थविशेषाचो 
स्थान. [ शिंपी. 
दरजी, दर्जी [ फा० ] पु० कपडे शिवणारा :- 

दरंड स्त्री० १९ नर्दांचा कांठ, पर्वत, इ० स्थळीं 
तुटलेली जी भूमि असते ती. २ दगडांच्या फ्टात 
चिखल न भरतां रचलेली भिंत;गडगा,द्रवट वि० 


उंच सखल आणि खड, खाचा, उचवट, इ०जात 


आहेत अशी ( जमीन ). 


दरडाई 

ह ल ७ 2 

दरडाई [ म० ' दरडावणें ! पासून ] स्त्री० 
कोंगेकाच्या अंगावर ओरडणे ० ओरडून 
त्याला धमकी घालणें, 
- द्रडावणे, दरडादिणे स० क्रि2 ( कोणे- 
कांच्या अंगावर ) ओरडणे किं० त्याला धमकी 
देणें किं० धाक घालणे, 

द्रद, दर्द [ फा० ] पु०,स्री० १रोग. २रोग 
साधारण बरा झाल्यावर त्याचा शिलक राहिलेला 
अंश, ३ काळजी, परवा ,वोर(कांहों कामावद्दलचा 
मनाल[ लागलेला), ४ भापण, विधान, लेव, ३० 
ताल मम किं० खुबी किं० सारभूत अंश. & 
बिनदर्द वि ज्याला दुसऱ्याच्या कामाची यत्कि- 
चित्‌ परवा नाह्वां असा; दुसऱ्याचे नुव.सान झालें 
किं० काम विघडलें तर ज्याला विलकुल हळहळ 
वाटत नाही अत्ता. दर्दी वि० मरमंज्ञ. दरदवत 
वि० दुसऱ्याची काळजी बाळगणारा; दुसऱ्या- 
विषयीं परवा वाळगणारा. गरजवंत तो द्र- 
दृवंत ज्या कोणाला आपले कांडी काम लोकांक- 


डून करवून व्यावयाचें अप्ततें तो निदान त्या वेळे- 


सुरती तरी लोकांबद्दल आस्था दाखविणारच. 
द्रद्र, द्रदरां,दरदरून क्रि वि० (जोराने 
कि चळांचळां ( घाम येण ), २ ( भिजलेली 
जेमीन, आंबलेला पदार्थ ) फार फार किं० जोरा- 
जोरानें ( फुगणें ॥० फुगून वर येणें ). 
'दरदरणें अ० ०१(जोरानें आलेल्या घामाने) 
शरार व्याप्त होणें. २ ( आधल्या दिवशा भिजवून 
ठोविलेळं पीठ किं० आंबळेलें पीठ ) फुगून वर 
य्णे, २ (दूव ३० पदार्थ) फेस इ०्च्या रूतीनं वर 
* ४ ( फोड, गळूं ३० ) एकदम मोठें होणें. 
इरद्रा पु० २१ दुसऱ्याविषयां आपणाला 
चाटते ती भीति किं० वाटतो तो वचक; दरारा. 
२ भांतीचें कारण; उ० त्या वाटेने खुशाल जा, 
काही दरद्रा नाहीं, 
". अ० क्रि ९ आरडा ओरडा करणें 
ण॑, २ बोभाटा करणें, 
उनी उु०, न० १ राजाची कि 
च केलां नातात ती जागा. र 
च्या ० अजंदारांच्या गांठी 
'गें ). ३प्रजाजनावर आपल्या 
ग म्हणून राजानें केडेला 


२३२ 


| 


| 


दरसाविणं 


थाटमाट किं० भपका, ४ दरवारांत जाणारे येणारे 
र्के० काम करणारे लोक समुश्चयानें. & दरबार 
खर्च पु० तरकारांतून आपले कांहीं काम करवून 
[किंठ लवकर करवून घ्यावयाचे असतां 
शिपाया ,इ०कांना धावा लागतो तो लाच.द्रबारचीं 
कुत्री न० अ०व०आपलें कांहीं काम सरकारांतून 
करवून व्यावयाचें अत्ततां शिपायी, पट्टेवाले, 
कारकून, ३० जे लाचासाठां आपल्या कामांत विज्ञ 
आणतात किं० दिरंगाई चालवितात ते लोक. 
दरबार तोंड न० आपल्या कामासाठी ज्यांना 
लाच देऊन स्तुष्ट करावें लागतें अद्या लोकांची 
लाच मिळविण्याची इच्छा, हाव, किं० प्रवृत्ति 
( वरण, संभाळणे, दावणें ). दरबार महशूर 
वि० ९ सत्रे लोकांस विदित. २ दरवारचा माही- 
तगार, दरबारी वि० १ राजदरवाराला पाजेसा, 
२ थाटमाटाचा; भपकेद'र. ३ पोकळ, खोट्या 
प्रेमाची , किं० खोट्या आस्येची ( भाषणशेली ). 
दरबारी कानडा पु० ( संगीतांत ) मत हा 
रागाचा एक प्रकार.दरबारा जोडा पु०फाटका क० 
ठिगळे असलेडा जोडा,-जो चोरीस गेला अत्ततां 
मालकाचे.फारसषें नुकसान होत नाहीं. वि 

दरवडा, दरोडा पु० १ अनेक चोरांनी जु 
केलेला दह्या ( पडणें, घालणे, येणें, परतविणं_).२ 
अनेक चोरांची हल्ला करणारी टोळी, ह्या टोळी" 
तींल एका एका चोराला, 'दरवडेकरी, ॥०' दर" 
वडेखोर? म्हणतात. 

दरवळ पु० हिंग, फोडणी, फूल, ३० चा वात 
क० उदय्र वास किं० घमघमाट, 

दरवळणें अ० [० वास, सुवास, दुर्गधी, १० 
आसमंतांत पसरणे, 

दुःवाजा [ फा० दरवाजाह ] पु० १ वाडा? 
हवेली, ३० चें पुढचें दार, २ मोठें दार, २दिंडा 
दार, पाहारकरा. 

कुं वरच 

द्रवान [ फा० दरवान्‌ ] पु० दारा । 

दरवेशी [ फा० दरवेषू ] पु० १ मकी 
भिकारी, २ आस्वलें, माकडे, ३० चे खेळ द 
वून चरितार्थ करणारा. यात? 

दरसाविणें [ स० दर्शविणें ] स० क्रि०3 ) 
णें इझारत करून दुसऱ्याला ( आपलें मनोगत 
कळविणें, 


द्रा 

डाला आडव वडकी 59 केकी - हे 102006. हि. 

द्रा सं० दरऱ्च्युहा, खिंड ] पु०, स्ा० १ 
पवतांतील खोरें. २ युहा. ३ ( लाक्षणिक ) पोट. 
& जथे भरे दरा तोच गांव बरा जेथें आपला 
चरितार्थ चाळूं शकेल त्याच गांवा राहाणे इष्ट.दरा- 
खारा पु० डोंगरांतील अडचणीची जागा. दऱ्या- 
खोऱ्यांत, दर्राखोरी क्रि> वि० अडचणीत अ 
विपन्न ददोंतं, किं० संकटांत ( पडणें, पाडणें, 
घालणें ), 

दराठा पु० १ अरेरावांची ० मगरूरीची 
भाषगपद्धाते ( लावणें, मांडणें ). २ कोणेकाची 
खरडपट्टी, 

दराडणें अ० क्रि कोणेकाच्य़ा अंगावर ओर. 
डणें किं० त्याला रा भरणें [० त्याची भोसड- 
पट्टी काढणें, 

दरारणें, द्राडणें अ० 1० जोरानें दरदरणें. 
मागें “ द्रदरणें ? पहा. 

दरारा पु० १ कोणेकाची काढलेर्ला खरडपट्टी, 
२ कोगेकाचा अधिकार, इभ्रत, करडा स्वभाव, 
३० मुळें दुसऱ्याला वाटते ती भीति, किं० 
वाटतो तो वचक ( बगे, बसविणें, दाखविणें ), 

दरारा, दरारून क्रि० वि० मागे ' दरदरां ! 
* दरदरून ? पहा. ि 

दरिद्र [ सॅ०]वि०निर्धन. न०दारिद्य, दारिद्र 
न०अन्नवस्नादि जे आवश्यक पदार्थ त्यांची कमतरता 
र्कि० ह्या कमतरतेसुळे भोगावी लागते ती अड- 
चग किं० सोसावे लागतात ते कष्ट ससुच्चयाने; 
गर्रावी; विषन्नावस्था. & दरिद्रावस््था, दारि- 
ट्रावस्था स्थी० गरांबी; विपन्न द्शा. 
दारिदी वि १ गराब; अन्नवल्ल ज्याला पुरेसे 
मिळत नाहीं अत्ता, २ छद; छृपण. ३ ज्याचा 
आत्मा अनुदार भाहे असा ( मनुष्य ). ४ पैसा 
जवळ असून त्याचा उपभोग घेण्याकडे ज्याची 
प्रवृत्ति नाहीं अत्ता, ५ टाकाऊ; अगदों भिकार 
(पदार्थ) दरिद्र दामोदर पु०गरराद्र माणूस (विनो- 
दांत). दारदरनाम संवत्सरे [ सं० दारिद्र ह्या 
नांवाच्या वषी ] पु० गरीव माणूत. न० गरांबी; 
दारिद्य. दारेद्री हाड, भिकार हाड न० १ > 
कुळांतील मनुष्य किं० जनावर. २ अनुदार आत्मा 
आ ज्याचा अश माणूत, ह 

दरिया इ० पुढें “ द्या ! ३० पहा. 


९२३३ रद्पं 


दरी [ खं० दारे,दरी] स्री ० ल्हान दरा;खारे. 
€ दुरकुट, दरकुटा स्त्री०, दरकुट न० दरेलोरे. 
दरेमार पुन्दर्रात लोटून ठार मारणे. 

दरा, दर्रान [ फा० दर्‌ (आंत) -- न्‌ (हा) ] 
क्रि वि० ह्यांत, ह्या प्रकरणांत, ह्या वाजतात 
( दरबारी भाषेंत कि० सरकारी कागदपत्रा ). & 
दसा अय्थयास [ फा० दर्‌: इंनू--अय्यास्‌ ( ह्या 
काळो)] क्रि वि० ह्या काळी; ह्या समया; ह्या 
प्रसंगीं. 

दरेटी स्थी० जांत्याच्या तळ्यांचा दगड किं ८ 
फरसमेदाचा दगड ह्यांवर बसविलेला कर. 

दरोगा [ फा० दारोगाहू ] पु० १ एकाद्या 
कचेरीवर [र्फ सरकार्रा अमच्दारांवर देखरेख 
करणारा, २ सरकारनें नेमलेल्या अधिकाऱ्यांवर 
देवरेख.२शेताच्या उत्पन्नावर सरकारसारा ठरवि- 
ण्यांत यावयाच्या अगोदर तें उत्पन्न मालकाने 
काहून घेऊं नवे म्हणून खवरदारी घेण्यासाठी 
सरकारनें नेमिलेला श्‍सम, टीप,-वरीलट १ आणि 
२ ह्या अथी “ द्रोगेकरी । अताही शब्द योजला 
जातो, & दरोगेगिरी स्थ्री० दरोग्याचा हुद्दा, 
अधिकार, किं० कार्यक्षेत्र. 

दरोडा ३० मागें “ दरवडा ? ३० पहा. (क 

दरोबस्त [ फा० ] क्रे० वि०एकर्हा अपवाद 
न होतां .२ सर्व, एकही शिल्लक न राहतां,ए्कूण 
एक, झाडून. [ पहा. 

दरोळ, दरोळणे मागें * दरवळ, ? 'दरवळणें? 

दकं इ० मार्गे * दरक ? इ० पहा. 

दर्ज पु० मोठा रंधा. मागें 'दरज? पहा. 

दर्ज [ 1० ] स्त्री” फट, भेग, र्चार, मार्गे 
: द्रज * पहा, 

दर्जा [ अ० दजांहू ] पु० हुद्दा, आधिकार, 
मागें * दरजा २ पहा. 

दर्जी [ फा० ] प० कपडे शिवणारा; शिंपी. 

द्दुर र [्‌ सं० ] पु० बेडूक 

दप [ सं० ] पु० ९ गरवे, ताठा, २ उत्साह 
३ उदग्र आणि तीन्न वास किं० गेध हिंग, लसूण, 
सबजा, ३० चा. ४ आपल्या अंगच्या कांहो विशेष 
गुणामुळे लोकांच्या मनावर बसतो तो द्रारा 
किं० वचक, किं० वाटते ती भीत. & दपटाण 


स्री० वर “ दर्प ? अर्थ ३ पहा. 


द्फ्ण 


९३४७ दर्शाविणं 


दुर्पण [ सै० ] पु० आरसा .& आंधळ्याला 
डुर्पण काय होय ? ज्या माणसाला ज्या वस्तूचा 
उपयोग नाहीं किंवा उपयोग करतां येत नाही 
त्याला ती वस्तु देणें हा वेडेपणा होय. 
दर्भ [ सं० ] पु० २ ए्क प्रकारचें गवत ,- 
हें धर्मकृऱ्यांत उपयोगिलें जाते. २ ( लाक्षणिक ) 
दोरपळून गेलेले पीक. & दर्भ्या पु० १ उत्तर- 
क्रिया म्ह० औध्वंदीहिक कर्म सांगणारा ब्राह्मण; 
'कारटा, २ अपशकुनी,३नादकारक ० उपद्दवी 
माणूस. ४ अनुदार अंत:करण आहे ज्याचें असा 
मनृध्य, कोणकाने दर्भ घेऊन उभें असणें त्याणें 
कोणेकार्चे वाईट इच्छीत असणें किं० त्यांच वाईट 
करण्याची खटपट करीत असणें. 
दरम्यान, दरमियान [ फाध्दरांमियान्‌ ]पु० 
१ जामीन राहिलेला मनुष्य. २ मध्यस्थ. क्रिवि० 
-१ लुत्रेपणाणे॑ किं लुव्घुडेपणाने ( म्ह० 
योग्य माणसाला किं० अधिकाऱ्याला न विचा- 
रतां किं० त्याची संमाति न घेतां); उ०मला विचा- 
रल्यावांचून दरम्यान तो दागिना तूं गहाण कां 
टाकलांस ? २ह्या अवधींत; मध्यंतरा;तोपर्यंत .दा० 
र्‍यो० अ० दोन वस्तूंच्या मध्ये किं० मधोमध. 
दर्या पु०, स्त्री०, दर्याव पु [फा० ] १ 
समुद्र. २ नदी.-३ पाण्याचा मोठा संचय ( सरो- 
चर ३० ), टीप,-शेवटच दोन अर्थ फारशींत 
आहेत; मराठात क्काचित्‌ येतात. &दर्यावदी पु० 
"समुद्रावर सफर करणारा, २ खलाशी; खला- 
शाचा धंदा कराणारा. दुर्यांगर्क वि० १ समृद्रांत 
- ुडलेला किं० घुडून मेलेला. २ प्तमुद्राच्या पाण्याने 
वाहून गेलेला(गांव,शेत). दयामें खसखस स्त्री ० 
अत्यन्त मोठ्या पारिमाणांत अत्यन्त क्षुद्र पारमाण; 
अत्यल्य प्रमाण, 
दर्याफत ,दर्यांफती , दर्यात्त , दर्याप्ती [ फा०- 
दयांफत्‌ ] स्त्री” १ विचार, मनन. २ साधक 
वाथक प्रमाणे विचारांत धेणे, २ चोकशी , 
ी दर्श सं० ] पु० १ अमावास्या, २ प्रातिप- 
वेची इष्टि, 
दर्शक [ खं० ] वि १ दाखविणारा; उ० 
'सागदशक. २ प्रमाण, पुरावा. & दर्दाक सर्व- 
न” जाणा मि दाणा दाल 
भ 2 १ ७",त त्या, ता, हां दूरपणा 


दाखविणारा सवंनाम. हा, ही, हे, हे, ह्या, हा, 
हॉ जवळपणा दाखविणारी सर्वनामे; दोन्ह प्रका” 
रची प्तवनाम वस्तुतः विशेपर्गेच होत. ी 
दर्दोन [ सं० ] न० २ पाहणें; भेटणें.२ दट 
२ डोळा. ४दृष्टीचा टप्या कि० पहा. ५ आरता. 
८ चेहरा, रूप. ७ दाखविग; भेटावेण; हजर 
करणें, ८ देव, राजा, ४० ची भेट. ९ प्रदशन, 
१० पाहून केल्लो परीक्षा( वैधकांत ). १९ स्वस. 
१२ तत्वज्ञानाचा पंथ; हासत. १२ अध्यात्मशान, 
छददोनपथ्न पु«नजरेचा टप्पा.दशन न० सांख्य , 
योग , न्याय, वैद्षेषिक, मीमांसा, आणि वेदान्त, 
ह्या सहा तत्त्वज्ञानाच्या सरणापैका कोणती . 
दर्दीनपट्टी, दशदनीपट्टी स्त्री दरवाजा ्किं० 
खिडकी यांचेवर बसविलेली लाकडाची नक्षीदार 
पट्टी. द्षंनानुश्यासन "शास्त्र न० प्रकाशासंवया 
शास्त्र. दर्दानप्रतिभू पु० असुक . वढा >. 
मनुष्य अमुक ठिकाणीं हजर राहील अशी ह 
कारची खात्री करून देतो तो. दददीनसंतु्ट 1व? 
भोग्य पदाथीचा उपभोग न घेतां त्या पदार्थाच्या 
केवळ दर्शनानें संतुष्ट होण्याचा स्वभाव ज्याचा 
असा; “ दर्शनसंतोष : सुद्धां ह्या अथी योनश! 
जातो. दर्दांनसतोप(-पी ) वि? लतने 
नसतां केवळ वाह्य खूप ज्याच माह ह 
आहे असा ( माणूस, पदार्थ ). दरीनी 14० क. 
केवळ पाहाण्यांतच चांगला. २गरृद्दादिकांचा पुढ 
भाग,-जो एकदम लोकांच्या दृर्शस पडता. - 
अंग न० पदार्थांची पुढची किं० शोभिवंत बान 
दनी हुंडी स्त्री ० जी हुंडी पाहिल्यावराबर घडी 
दिले पाहिजेत अशी हुंडी .सणंगाची दशना ती 
ह्ली०वडी घातलेल्या वस्नाची बाहेरची किं०्शा 
वंत बाजू. दक्षीनी दरवाजा पु० घराचा 
दरवाजा, विर 
ददीनीय [ खं० ] वि०१ पाहावयाला चांग 
के० सुंदर; देखणा, २ ज्याला भेटणें योग्य 
सता | मतुया .. ग याह 
दषविणें, दर्सांविणं [ सं०'दृर्‌ ( कल, 
पासून ] स० क्रि० अप्रत्यक्ष रीतीनें, ९० नका 
शब्दांना न सांगतां, आपला अभिप्राय ही 
कळावेणें किं० सुचावणें. 


दार्शित [ सं० ] वि० दाखविलेला; दाखवून 
दिलेला; सुचविलेला , 

दरी [ सै० दर्शिन्‌-च्याहणारा ] वि० १ 
(समासांत) दाखविणारा .२(समांतात) पहाणारा; 
उ०्दूरदर्शी, सुद्ष्मदशीं, छिद्रदशीं, ९०. 

दल [ सं० ] न० १ पान ( झाड, ३० चें). 
२ तुकडा, खंड, अश. २ अर्धा भाग. ४ पाते 
( तरवार १० चें). ५ ढीग, रास. ६ तैन्य. 
३७ दलभार पु० मोठें सैन्य; सैन्याचा विस्तार; 
सैन्य. दलारंगार पु० सैन्याचा जिनगर. 
दुलदपट वि० भक्कम, मजेवूत ( घर, मनुश्व, 
म्राणी, खांत्र, तुळइं, ३० ). 

दलदल (-ल्ी)[ हिं० ] स्थरी० १ ज्या जमी- 
नांत खोल्ययंत चिखल आहे, जीवरून जाणारी 
गाडी ,मनुष्य , ए०आंत रुतून वततात ,अश्शी जमीन. 
२ चिखल्टपणा. ३ हालणें, कांपगें, थरथरणें. & 
दलदलीत वि० १ चिखलट ( जमीन ). २थिल- 
थिलित ( अंग किं० गात्र ). व 

दलन [ सॅ०] ब०१ फोडगें. २ फुटण. ३ 
चिरडगें, चूर्ण करणें, 

दलबादल [ हिं० ] न? १मोठें प्रचण्ड पैन्य . 
२ दाट मेघपटल. वि० प्रचण्ड; अवाढव्य; उ०दल- 
बादल फौज ( किं०कारखाना ,कारभार ४० १. & 
दलबादल डेरा पु० बड्या कामगारासाठीं उभा- 
रलेला तंबू. 

दलर्भैजन न० घोड्याचें एक अशुभ लक्षण,” 
चौकावरोल म्ह० हुंगणावर्राल उलटे केश. पु०१ 
दुदेवीं माणूस, २अपशकुनी माणू. २ ब्रात्य किं० 
खोडकर मसुल्गा किं० माणूस. दळभद्री वि० 
(भिकारलक्षणी , दुदेंवी, कपाळकरटा. 

दलान [ फा० ] न० दिवाणखाना. 

दलामालकी [ फा० दाटू! मालकू--म० 
इ ( प्रत्यय ) ] स्थ्ची० १ फाजीलपणाचा | 
आपलें कर्तव्य न करतां दुसऱ्याच्या कारभारांत नाक 
घालणें, २ रिकामटवळे धंदे, उद्योग, किं०' खटपट, 
टीष,-ह्या दोन्ढी अर्थी  दलामालकया १ मता आ? 
च० प्रयोग बहुधा होतो. क्रि० करर. 

दुळाळ [ अ० ] पु० आडय़ा,मध्यस्थ(त्यापा 


रांत ). 8 दलाली छ्ली० १ दलालाचा धंदा 


ऑकिंभ्याच्या खटपटीबद्दल त्याला द्यावयाची बाक्षशा . 


९३५ दवंडी 


२ दुसऱ्याचें कांहों काम करतांना ल्वार्डानें मार- 
हेला पैसा. दलालाच्या अंगावर घोडे पडत 
नाहोंत १माल्कानें किं०मुख्यानें कांहों चुका केली 
तर ती त्यालाच भांगावी लागते,त्याच्या कारकुनाला 
किं० नोकराला ती भोगावी लागत नाहो. २ 
चुकी मालकाची असो किं० नोकराची असो, परि- 
णाम मालकालाच सोसावे लागतात.  [चूर्णित. 

दाळित [सं ०]वि०फोडलेलें,कुट्लेलें, चिरडलेलें » 

दव्हें न० पुढें ' दळे ' पहा. 

दुंव न० १ हवेंतील जलांश; दंहिवर. २ जमी- 
नातून पाण्याची वाफ वाहेर पडते आण दगड, 
झाडांची पाने, ३०्वर पाण्याच्या बिंदूंच्या र्पाने 
बसते ती. 

दव [ सं० ] पु० १ अरण्य, २ वणवा. -:3 
दवास्ि प्षुटू वणवा. 

दवड,दोड [ हि० दोडूना; म “दवढणे ] स्री 
आतित्वरेने चालणें; धावणें. 

दवडणें [ हिं*्दौडना, दोडाना ] अ० फक्रि० 
धावणे. स० क्रि १ पेळ!वयास लावणें. २ पाठ- 
विग. २ त्वरेनें पाठावेणें. ४ घालवून लावणें; 
हाकलून देणें. ५ नाहोता करणें. ६ उधळून 
टाकर्णे; ७ फुकट घालविणे, ८ (संर्धांचा) उपयोगं 
करून न घेणें. ९ गमावून घेणें. & तोंडावाटे 
काढावे आणि देश्ांतरास दवडाचे आपला 
विचार के? बेत आपण बोलून गेलो कीं 
तो पवे लोकांस कळतोच. हातचें द्वडा आणि 
पळत्याचे पाठीस ळागा अशात किं० आने- 
[श्वित लाभाच्या आशेने शाश्वत आणि निश्चित जे 
आपल्याजवळ आहे तें टाकून देणें ( हा मूर्खपणा 
होय ). हातीं कवडी विद्या दवडी खेळण्याचे 
व्यत्तन ज्याला लागलें त्याला विद्या होणें शक्‍य 
नाहीं. 

दवंडाळ [्‌ म०“- दवंडी * पासून ] वि० 
चकाट्या पिटणें, शेजाऱ्यांच्या वर्तनाची टवाळकी 
करणें, इकडच्या खवरा तिकडे सांगणे,इ० खाड्या 
असलेला . ी 
दवेडी [ हिं० ] स्री० १ तरकारच्या हुक- 
मानें कांहीं खवर किं० कायदा कि ०» नियम सव 
ळोकांस कळवितांना जें ढोलके [० थाळा महार 
बडवितात तो ( पिटणें ). २ अशा प्रकार जै 


दवणकीर 


लोकांत जाही ( केलें ते. २ प्रसिद्ध, बोभाटा. 
दुवणरशीर स्त्री पायाचा घोटा आणि तंगडी 
यांना जोडणार्रा जाडी शीर. 
दवणा [ सं० दमन, दमनक ] पु७ १ णक 
सुगंधी वनस्परि,. २ प्रतिवर्षी चैत्रमासी दवण्यानें 
करतात जी कुल्देवतादिकांची पूजा ती ० ह्या 
पूजेचा समारंभ; उ० आज आमच्या घरीं दवणा 
आहे, आपण भोजनास यावें. & दवणीपुनव, 
दवणा पूर्णमा त्री० चैत्रमासाची पौर्णिमा ,- 
ह्य दिवशी दवण्याचों पानें देवांना मुद्राम वाहातात. 
दवणशेवती स्था? शेवतीची एक जात. 
दवणशेवतें न? ह्या शवतीर्चे फूल. 
दवणा पु०, दवणें न० काडू रकिं० गांडवळ 
[क० गांडूळ ह्या नांवाचा सुतळीसारखा एक झुदर 
प्राणी. &क्रोठे द्वणें आणि कोठे शेपाहि ? ह्या 
दोन प्राण्यांची तुलना मूखपणाची होय. 
दवण्याचीा शेषाध्र श्पर्घा असमर्थाने समर्थाशा 
वेर किं०स्पर्धा करणें ( हा मूखपणा होय ). 
दवदव स्त्री० कष्ट, उपद्रव, त्रात, खटपट 
(काढणें, करणें, पुरवगे). 
दुवता पु० वर “ दवगा? पहा. 
दवरणें स० क्रि० डोके,खांदा, पाठ, इ०वरचें 
ओोझेँं उतरणें ( कांदरीं काळ विश्रांति धेण्यासाठो ). 
दवरणें न० डोक्यावरचे कि०्खांधयावरचें [किं० 
पाठोवरचं ओझें विश्रांतीस। ठो प्रवाशानें कांहीं वेळ 
उतरून ठेवण्यासाठी रस्त्याच्या कडेला केलेला 
असतो तो ओटा किं० चार खांबांवर ठोकलेडी 
असंते ती फळी. 
दवलत ३० खाला “ दोलत ? इ० पहा. 
_दवा [ अ० ] पु० ओषध. &दवाखाना पु० 
जेथं रागाची परीक्षा करून रोग्यांना फुकट ्के० 
विकत औषधें दिलीं जातात ती जागा; औषधाल्य. 
दुंवारणें [ म० दंव ] अ० क्रि० दंवानें व्याप्त 
होणें कॅं० दमट होणें. 
दुंवारा [म०दंव] पु०केवळ दंवाच्या ओलाव्याने 
[पिकतो तो सावा. 
 दवासन न० घोड्याच्या गळ्यांतील दोहांकडे 
बांधावयाची दोरी. 
ी सा 8. यवा) वि दडा. &दशा्ह पु० 
* "४४४७. २ जन. दकशानन, दकशाम्रोव, 


९३६ 


द्शम 


दद्षाकंठ , दशमुख, दरा मोळी ,₹० पु० रामायणात 
वार्णेलेला लंकेचा राजा. दशरथ पु० अयोध्येचा 
राजा; राम, लक्ष्मण, भरत, आणि शात्रुघ, याचा 
पिता.ददाहरा ख्ी० १ गंगा, २ ज्येष्ट शुद्ध दशमी. 
किं० त्या दिवशी करतात तो गंगेचा उत्सव, २ 
आश्वीन शुद्ध दशर्मास करतात तो दुर्गेचा उत्सव, 
दशम्रंथ पु अ० व० संहित। ब्राम्हण, आरण्यक / 
शिक्षा, कल्थ, ठ्प्राकरण, निघेट्रू, निरुक्त, ७) 
आणि ज्योतिष, हे दहा यथ, दशग्रंथी व्र! ह्मण 
पु० वरराल दहा ग्रंथ पढलेला ब्राह्मण. दशदिशा 
स्थ्ची2 अ० व० पूर्व, आज्तेय, दक्षिण, नेत्रद्तय, 
पाश्चम, वायव्य, उत्तर, इशान्य, खालचा दि, 
आणि वरची दिशा, अश्या दहा दिशा. दयदि्शा 
क्रि> वि० वर सांगितलेल्या दद्दा दिशांत कि० 
दिशांकड, ह्ा० सर्व दिश्ांस. दशमूळ न० ८? 
व० बाळंतिर्णांना देतात तो दद्दा मूळांचा काढा. 
दद्यावतार पु७ अ० व० मत्स्य, कूर्म, वराह, 
नारपिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, ळी 
कलंक्री , हे विष्णून धारण केलेले दहा अवतार, 
दक्यावतारा पु० वराल दहा अवतार नाटकल्सा 
दाषावितो तो, दश्यावतारी गंजिफा स्त्री९०अ०व८ 
वरील दहा अवतारांच्या चित्रांच्या खेळावयाच्या 
गंजिफा; यांच्या व्यावर्तकत्वे * चैगकांचनी 
गंजिफा, दद्यांक पु०१ दहाचा अंक, २ नागाच्या 
फण्यावरराल दहाच्या अंकातारखे चिन्ह. दशा 
पु० चंदनादि दहा सुगंधी पदाथांच्या चूर्णाचा 
गोळया ज्या धूपार्थ देवापुढें जटतात त्या प्रश क 
दक्ाह पु० १ सुतकाचे दहा दिवस. * झळ 
दिवसांचा अवधि. दक्यांहा अपूणांक उ? क्र 
संख्यांना १०,१००,१००० ,३० द्हाचे धात व्हि * 
असून ते दशांश चिन्हापुढच्य़ा स्थलांनीं पाश 
जातात त्यांना दशांश अपूर्णांक ब्हुंप . 
चिन्ह न० दशांश अपूणीकाचे अंक सुं हीत 
देतात तें खि, दक्षा पु० चंद्र. 

दशक [ सं०]न » दहा वस्तूंचा बन 

दंशक [ सं० ] वि० चावणारा, दराणा* " 

दशन [सं० ] पुत दांत. 

दंशन [ सं० ] न० १९ चावण. २ बानी 

दशम [ खं० ] वि० दहावा. & " द्रवी 
दरामो ग्रहः जांवई हा दद्दावा ग्रह हा? 


द्शमी 


माणूस. ददामी स्त्री दहावी तिथि. दशमी 
द्या स्त्री ० म्हातारपण, दरामद्ठार म० ब्रह्मरत्त. 

दशमी स्त्री०१ दुधांत कि मूळा, गाजर, ९० 
च्य़ा रांत पीठ मडून केलेली भाकरी. २ पीठ 
भाजून पाण्यांत मळून केलेली भाकरी, 

दश्षा [सं० ] स्त्री १ स्थिति, अवस्था. २ 
वथोवस्था ,-अाल्य, तारुण्य ,वार्डक्य. ३ सुवदु:ख- 
दायक ग्रहांची स्थिति. ४ आजार, दारिद्य ,तंकट, 
१० नीं अर्जेर झाल्यार्चा स्थिति. 

दकश्शा [ सं०] स्त्री अ० व० वस्ताची न 
विणलेली र॑ंदीकडची सूत; आंचळी.ए० वध्दशी. 
& कांबळ्याची दशी आणि पासोड्या ऐशी 
लोकरीच्या पातळ वल्लाला जी ठत आहे ती 
सुताच्या खूप जाडी वक्मालाही नतते. सदवाची 
दक्षी आणि नरदेवाचा पालव ( लागावा ) 
भाग्यवंताचा थोडा तरी सदवा" किं० सढ आप- 
णाला घडावा आणि श्रांमंताशीं नात्याचा संबंध 
अत्तावा म्हणजे आपली इहलोकचीं यात्र| सुखावह 
होते.दशी वाहणे कि ०सुतानें चंद्रास ओवाळणें 
थु द्वितीयेला वल्नाचें सूत काहून तें च्राला 
अर्पण करणं ( असें केल्यानें आपणाला व्षांची 
समृद्धि भोगावयला सांपडते अशी तमळूत आहे ). 

दंश [ सं०] पु० १ चावा, डंख. २ डांत,- 
चावगारा एक क्षुद्र प्राणी. २ मेथांतीळ कठिण 
रकि०: दुर्बोध भाग, ४ भाषणांतील गृढामिप्राय 
रकिं० मर्म; उ० त्याच्य़ा बोलण्याचा दंश माझया 
लक्ष्यांत आला नाहॉ.५वेरे किं ०शात्रुत्व मनांत य्प्त 
ठेविळेळे ( घरणें ).8दंशी [ खं०्दश ]वि०मनांत 
वेष बाळगगारा; दांत धरणारा ;आकल्षखार. 

दस [सं० दशन्‌ ] वि० दहा. 8 दसवंदन 
दसन्हाणे, दसन्हाण, दरूनाण 7९ 49 
नंतर दहाव्या'दिवशां वधूवरांत तेलें,उटणीं,९०छावून 

र दृषपिंड पु० अ०व० 


घालतात ते खान. दसापिंढ, 
ने॑मरणाच्या दिवसापासून 


मत मनुष्याच्या नांवा प 
दंहा दिवस जे पिंड देतात ते. कि० दहाव्या द्विशा 
एकदम सगळे पिंड देतात ते.दसप्यादा उ? तीन 
फाशांच्या खेळांत दोन फाशांवर प्रत्येकी पांच 
आणि एका फाझावर एक असतें पडतें तें दान. 

सरात पंचरात श्ली० एक प्रकारचें दिव्य, 
यांत फिर्याद दिल्यानंतर दहा पांच दिवसांत फिया- 


९२७ 


द्स्त 


दीची मुलें किं० यरे ढोरें मेलीं तर त्याचा फियांद 
खोरी, आणि नन मेलं तर खरी समजून चौकशी 
करण्यांत येत भले. दस गेले पांच राईले 
बहुतेक आयुष्य गेलें, आतां अल्प भाग जावयाचा 
राहिला आ हे; वृद्ध मनुष्याचा किं० रृडध मनुष्या तंबं- 
धाचा वैतागाचा हा उद्गार आहे. 

_ दसक [ सं० दशक ] न० १ दहा वस्तूंचा 
संच किं० समुदाय. २ ( ग्रणितांत) हातचे म्हणून 
घेतात ते. २ वर्चस्व, वरचप्मा ( वसणें, होणें ). 
& एकाद्याचा एक|द्यावर दुसक बसणें त्याचें 
त्यांच्यावर वर्चस्व किं० त्रेष्ठपणा स्थापित होणें. 

दसकत, दस्तखत[फा०] स्थी०,न०१हस्ता- 
क्षर. २ सही; निशाणी. 
दसडी | म० दशी ] स्त्री वक्माची दशी 

( तुच्छतेने किं० वैतागानें ); उ० चोरांनी घरांत क 

एक दसडी राहूं दिली नाही. 

दसरा [ सं० दशहराच्युर्गा किं० तिच्या 
प्रोत्यर्थ उःसव ] पु० आश्विन शुद्ध दशमौ; ह्या 
दशमीला “ विजया दशार्मा ? असें दुसरें नांव आहे. 

& दुसऱ्यांतून जगेल तो दिवाळी पाहील १ 
दत्तऱ्याची शाश्वती नाही, मग दिवाळीच्या 
गोष्टी कशाला ? ( वैतागाचा उद्गार ), २ 
पुढच्य़ा गोष्टीची वाटाधा2 किं वेत पुढे. 
दखरापट्टी स्ञी १ रोतसार्‍याचा दतऱ्याच्या 
दिवशीं देतात तो हप्ता. २ देवस्थानाच्या उत्पन्ना - 
ऐेकीं दसऱ्याच्या उत्सवासाठी जो भाग ख्चेण्यांत 
येतो तो. दुखरा बकरा पु० दसऱ्याच्या दिवशीं 
ज्याचा बळी दिला जातो तो बकरा. २ पाटलाला 
द्याची भेट म्हणून दिलेला बकरा. 

दसारड न० १ जाडे भरडें वल. २ तेल्या'च्या 
बाण्यांतील तेल पुसल घ्यावयाचा फडक्याचा 
बोळा. 

दखोडी [. म दशी ]. खी» २ दशी,- 
तुच्छतेने. २ छद रकिं० अल्य किंमतीची वस्तु 

( लक्षणेने ). [ पहा, 

दस्कत, दस्खत न०, स्री० खालॉ' दस्तख्त' 

दस्त [ फा० ] पु>, न० १ शेतसारा. २ 
गॅजिफांची चार चार पानें तमुच्चयाने [्कि० खेळा- 
वयाकरतां घेतलेली पाने समुच्चयानें, ३ सत्ता, 
अधिकार, तावा. ४ मिंवेगिरी. ५ हात. ७ दर 


दस्तक 


९३८ 


द्हीं 


करणें हस्तगत करून घेणें; पकडणे, दस्तणेवज 
[ फा० दस्तार्वाज ] पु० लेख, हातानें लिहून 


दिळेहा कागद,-जो लिहून देणाऱ्याला बंधनकारक । 


असतो. दस्तखत स््री०, न० ५ तही , नि्याणी. 
२ हस्ताक्षर. दस्त रुमाल पु० हातरुमाल, 

दस्तक [| फा० ] न० अधिकाऱ्यांनी मार्गांत 
आढवूं नये म्हणून जो परवाना सरकारांतून कोणे- 
काला दिलेला असतो तो. 


दक्षता [ फा० दसताह ] पु८ 2 चोवीस काग- | 
दांचा समुदाय. २ वंदुकाची नळी ज्या लाकडांत 


बसविलेली असते तें लाकूड, ३. तेन्याचा भाग- 
विशेष, ४ गंजिऊांच्या खेळांतील एक च्या वां्यास 
- आलेडॉ पार्ने समुचयाने, ५ कुटावयाचा बत्ता. 

दत्ताना [ फा० दस्तानाह ] पु८ 2 लढतांना 
कोंपरावास्‌र बोटांवर्वत जें लोवेंडाचे कवच वाह- 
वर घातलेडें असतें ते; एक प्रकारचा लोखंडी हात- 
मोजा. २ ( गणितांत ) हातचे दहा. 

दस्तार्वैणे [ फा० दस्त्‌ ]स० 
डणें, वळकावणें, 

दस्ती [ म० दस्त्‌ ] वि ज्यावर दस्त (कर, 
सारा ) बसविलेला किं० वसवावग्राचा आहे असा. 

दृस्ती [ फा० दस्त्‌ ] स््री० १ चाड, पद्धाते, 
२ झोक, नखरा, ऐट, ३ विदोष प्रकारची चाल, 

वग, किं० शिरस्ता, ४ कुत्तीच्या प्रारंभांची 

'सलामी(करणें), 
दस्तुरी [ हिं ] स्त्री” ? दुकानदाराकडे 
गिऱ्हाईक आणून देणें, व्यापाऱ्याचा सोदा जुगवून 
देंगे, इ० कामांबद्दल दिलेलें पारितोषिक , २ कोणे- 
काचे सामानसुमान [० चीजवस्त , 

दस्वूर [ अ० ] पु० फारशी लोकांतील धर्म- 
ल्लश. पु०, न० कागद लिहिणाराची निशाणी 
1० सही. पु० ९ चाल, रीति,वहिवाट,शिरस्ता. 
२ सारा, पट्टी, २ कायदा; नियम, & दस्त्र 
अमळ [ अ० ] पु. १ सरकारी कायदा, २ 
कायद्याला घरून असलेली शातनपद्धति. दृश्तर 
अमल कां असल दुस्तूर कायद्याला धरून काँ 
लहूरीला अनुप्तरून (वतनपद्धति). दस्तूरखुद्द वि० 


आपण स्वतां लिहिलेला 

ल्हिवि “३ याच्या उल्ट कारकना- 

केडून पल्ला. र्कुना 
दहदक [ मर दहा ] पु 


क्रि० लुवा- 


१ शेकडा दहादा 


१ 


दर. २ दहावा हिस्सा, ३लटारू, दरोडेखोर, १०- 
नों बसविलेली पट्टी, ४ गाजिकांच्य़ा छेळांतील 
दहिल्या . 

दहन [सं०] वि० १ जाळणारा. २ विनाशक. 
पु०आझे. न० ? जळण्याची कॅ० जाळण्याची 
क्रिया .२ स्मश्यानांत प्रेत जाळणे, & दहनसाराथे 
पु० वायु. 

दहम्‌ ( सं? 'दशम'चा अपभ्रंश ] पट 
(गणितांत ) संख्येच्या मांडणांत उजर्वाकडून दुततर॑ 
स्थान. 

दहलू , दहल्या [ म० दहा ] पु० पच्यांच्या 
खेळांतील दहा ठिपक्यांचें पान. 

दहशत [ फा० ] स्त्री» धाक, धास्ती ,मीति. 

दहा [लख दश ] वि० पांचाच्य़ा दुप्पट. 
& दहा घरचे दहा 2 वेजवाबदार माणसें. ह 
भिन्न भिन्न मतांचा माणते ,-ज्यांचे ऐकमऱत्य होणें 
शकय नाहीं. दहावा वि० पहिला, दुसरा, ४० 
श्रर्गातील नवव्थाच्य़ा पुढचा आणि आकराव्याच्या 
मागचा, दहाचा ग्रह पु० उपद्रवी आणि खोडकर 
माणूस; त्रात्य पोरगा, दांचा हात पु० ए० व० 
१ संघटित प्रयत्न, २ जुटीने केलेले कृत्य. ३ जूट, 
एकोपा, & दहांचा हात दुण्मनावर पट्ट नध 
ज्याच्या विरुद्ध अनेक माणसें जुळून प्रयत्न करांत 
अप्ततात त्याची स्थिति आते शोचनीय अतत; 
आपल्य वेऱ्यालाही अश्यी स्थिति प्राप्त होऊं नये ! 

दहाट वि० १ तळ ,चपळ, उत्साही .२तापट, 
रागीट. 

दाहिवड पु० एक लहान झुडूप. वि 

दहिंवर न० दंव, हिम. [ होणें, 

दंहिवरणें अ० क्रि दवाच्या बिंदूंनीं व्याप्त 

दहीं [ सं० दाधि ] न० विरजलेलें दूध. & 
दहीं खाऊं कीं मही ाऊं असें कोणेकाला 
हाणें हें करूं का तें करू अत्तें त्याला होणे; त्याच 
मन कतेव्यमूढ किं० संदिग्ध होणें. आमचें 'मराठी 
भाषेचे वावप्रचार, म्हणी, ३० । हें पुस्तक लेखांक 
२२८ पहा. दहीं मही करणें कचरणें; साशंक 
होणें; क्तव्पमूढ होणें. दृहीकाला पु० गोपाळ” 
काला. मागें ' दघिकाला ? पहा . उत्सवाच्या आणू 
रच्या दिवशी मार्ताच्या डात दही आणि जोंव- 
ळ्याच्य़ा लाह्या धाळून ती हंडी टांगतात, मग ती 


द्‌ळ ८२३९ द्क्ष 


फोडून त्यांतला हातां लागेल तो भाग प्रत्ताद 


म्हणून प्रत्येक माणूस भ्रेऊन खातो; ह्या विर्धास । 


५ दहीकाला? म्हणतात. 

दळ [ सं० दल ] न० ९१ तुकडा; खंड. २ 
अंश. ३ अर्धा भाग. ४ तरवार इ० चें म्यानार्के० 
पाते. ५ फूळ, झाड, ३० चें पान किं० पाकळी, 
६ ढीग, ७ सैन्य. ८ कागद, पान, हिरा, ३० 
ची जाडी, ९ फळाचा आठो ४० त्याज्यांश टाकून 


उरतो तो स्राह्यांश; गर; गार. १० ओव्याचे चूर्ण. । 
& दळभार पु० सैन्य र्कि० सैन्याचा विस्तार, 


दळखुंट पु० कोष्ट्याच्य़ा मागाचा बैलीच्या 
पुढचा खुंटा. दळदार वि०ज्यांत य़राह्यांश , जाडी- 


वणा, मगज किं० गौर फार आहे अक्षें (फळ,साल, 
"१ 1। 


वी, कागद, कातडे, ३० ), 

दुळण [म० दळणें; सं० दळन; दळूनफोडणें, 
तिरडगे, मिसळणे] न०९जांत्य़ांत धान्य श०्धालून 
तें दळण्याची क्रिया.२जें दळून काढलें तें. २ दळून 
काढलेल्या धान्याचें पारेमाण, 8दळणकांडण न० 
थु० व० दळणें, कांडणें,इ० धरयु्तार्कि “संप्ताराचो 
मोलानें केलेलीं किं०स्वतां केलेलों कामें तमुच्चयानें. 
दुळणावळ स्त्री ० दळण्यावदलची मज्री, दळण- 
चळण न० ए० व० २ घरोब्याचा तंबॅध रकिं० 
परिचय. २ व्यापार, व्यवहार, ३० बाद्रतींत संबंध, 

दळणें [ सं० दळून्चिरडणें ] स० क्रि १ 
थान्यादि पदार्थ जांत्यांत घालून त्यांचें पीठ करण. 
२ भात घिरटांत घाळून टरफले काहून टाकणें, 
& दळील तो भरीळ ज्यानें कांहीं पसारा 
मांडला असेल तो आवरण्याची [करे० निस्त- 
ण्याची जतजाबदारी त्याच्यावरच असते. दळप न० 
दळण्याची क्रिया. २ दळावयाला घेत- 


६. 


ले घान्यादि. ३ दळण्याबद्दलची मजूरी, 


2४/ ..* 


दळाई. स्त्री दळण्याबद्दलची मजरी. दळा- | 


कांडा पु० ए० व० दळणे, कांडणें, ६० घरगुती 
कामे. दुळाकांडा करावा आणि शिनळांची 
पाटे भरादीं आपण कष्ट करावे आणि कृतघ्लांना 
पोसावें ( हें मोठें दुदेव होय; हा वैतागाचा उद्गार 
आहे).दुळूंबाई दूळें न० ९ सावकाश किं० आळ- 
सांत चाललेलें काम, २ वाईट बदसर गाणें र्कि 
वाजविणे. वि० भिकार, अकुशल ( हरिदात, 
गवइ, पुराणिक ,वतक्ता, इ० ). 


। 
र 
| 


दळया, दळिया पु० गव्हाचा रवा, तूप, 
साखर, इ० चें मिश्रण किं० ह्या मिश्रणाचे लाड. 
भी. दळवटणें [ म० दळणें; सं० दलन्व्तुडविणें, 
चेरडणें ] स० क्रि १ पायांनी तुडवून किं? 
हातांनो कुतकरून किं ० चोळ्वट्ून खराव करणें 
( शेत ) जमीन, पदार्थ, इ० ), २ दांडगाईनें.[० 
निष्काळजीपणानें ( प्राणी, पदार्थ, ३० ) उपयो- 
गांत आणून बिघडविणें किं० नासणे. ३ उपयोग 
कलून कलन पदाथ सोयोंचा करणें, ४ परिपाठांत 
आणणें, ५ जमविणें, गोळा करणें. अ० क्रि १ 
पारेपाठाचा कें० रावत्याचा किं० संवर्याचा 
होणें. २ परिचित होणें. ३ एकत्र जमणें किं० 
गोळा होणें. ४ कांहों कामासाठी कांहीं माणसांनी 
संगटित होणें, 
दळवट [ म० दळवरणें ] ह्ली० रहहारो. 
दळवटा [ म० दळवटणें ] पु० ९ रद्ददाररी; 
जाण्या येण्याची वर्दळ. २ दळणवळण; ब्यापार, 
ठप्रवहार, ३० मध्यें संबंध , 
दळवाडें त० जमाव, गर्दी, थवा. 
दळशिंगार पु० मागें ' दलाशैंगार * पहा . 
दळा पु० १ डोंगरी भूर्मांत नाचणी ४० लाव- 
ण्यासाठो किं० शाकभाजी करण्यासाठो बेणून 
सारखें केलेलें स्थळ. २ शेतामध्ये उंदीर ४० नों 
भक्षिल्यामुळे कि० नापताडी केल्यामुळे ल्हान 
लहान रिकाम्या जागा पडतात त्या प्रत्येक,रेबाग- 
मध्ये वेगळ्या वेगळ्या भाजीपाल्यांसाठो बांध घालून 
वेगळे वेगळे केलेले जे पट्टे क० वाफे ते प्रत्येक, 
दळिया वर ' दळया ? पहा. 
दळें, दळहें न० १ वर 'दळलुट' पहा. २ कः 
६ दळा ? पहिला अर्थ पहा. 
दळ्या [म० दळणें] वि० १ दळून पीठ -कर- 
ण्याच्या योग्यतेचा (एक प्रकारचा नाडा तांदूळ). 
खायकी कार्म (दळण, कांडण ६०) करणारा 8० 
करण्याकडे प्रवात्ति ज्याची असा ( पुरुष ). ४ 
धार्लिपिट्या ( हरिदात पुराणिक, बत्ता, २० ). 
द्ळ्य़ा वि० वर ' दळया * पहा. 
द्ळ्य़ा रग व ज्याची धुद्धि निरंतर 
ते अत्ता; जागरूक. २ अंगावर पड- 


गन अक्त 
न च्या कामांत तत्पर, २ प्रामा- 


लेल्य़ा र्कि० करावया! 


दाक्षिण 


शिक. ४ उजवा ( हात, पाय, दिशा, वाजू,१०) 
पु० २ पार्वतीचा वाप दक्ष प्रजापात.&दक्षसुता 
दक्षकन्या स्त्रा2 १ दक्षाचा मुलगा पावता. २ 

आंदोत 
दक्षिण [ सं० ] वि० १ शहाणा, हुशार. २ 
दाक्षिणादिशेचा; दक्षिणेकडचा. ३ उजवा ,-डावा 
याच्य़ा व्यावर्तकत्वॅ.४ प्रामाणिक; सरळ; वाळवोव . 
५ योग्य, अनरूप.६अनुकळ, वश. ७ शिष्टाचार 
संपन्न; सभ्य. पु० ? उजवा हात. २( साहित्य ) 
अनेक त्त्रियांवर समान प्रम करणारा नायक. २३ 
दक्षिणाझि. ४ दक्षिण देश. दक्षिण स्त्री ० दक्षिण- 
कडचा वारा ( खलाह्यांचा आणि दोतकऱ्यांचा 
शब्द ). & दक्षिणाझि पु० अभिदोत्र्याचा दाश्षि- 
णेकडचा आसन. दुक्षिणाचळ पु० मलय पर्धत. 
दक्षिणायन न० कर्केसंक्रां्तांपासून मकरसंक्रान्ती- 
पर्यंतचा सूर्यीदींच्या संचरणाचा काळ.दृक्षिणारण्य 
न० दंडकारण्य .दक्तिणावत पु० उजवीकडे वळ- 
लेला शैख. वि० ज्याचे वळण प्रदाक्षिणाकार आहे 
अत्ता ( दुंख किं० शरीरावरील केश्यांचा भोवरा). 
दक्षिणपाश्चिमा स्त्री? नेक्रय दिशा. दक्षिण 
बाघणें ( पोफळी ३० वृक्षांस ) दक्षिणायनांतील 
उन्हाने कर पविणें. दक्षेण सुटणें ( किं० वाहणे) 
दक्षिणेकडील वारा वाहूं लागण. दाश्षिणचा दिवा 
पु० कुलकलंक्र अता पोरगा ,- वबक्षिणकडे वात 
जळत असलेला दिवा अद्युभ आणतो अश्या तजजु- 
तीवरून. दृक्षिणगोल पु० राशिचक्रांतांल तुला 
राशीपासन मान राक्ीपर्यंतच्या ज्या सहा रा!शे 
त्या तमुचय़ानें. दाश्षिणोत्तर वि० ज्याची लांबी 
दश्षिगेकडून उत्तरेकडे आहे असे( घर, शेत, इ० ). 
दक्षिणाचार पु० शाक्‍तांचा एक संप्रदाय. याच्या 
उलट ' वामाचार. * दुक्षिणापथ पु० दाक्षिण देश; 
दख्खन. दाक्षिण दरवाज्ञा पु० १ पापांबद्दल 
शासन करणारा जो यम त्याच्या राज्याचा 
दरवाजा ( लाक्षांणक ) तुरंग, केदखाना 
दाक्षणद्ठःर न० १ घराचे दक्षिणकडचें दार 
२ यमाच्या राज्याचे दार. दाक्षिणपालदी क्ला ० 
दाक्षण वारा [०दक्षिणेकडचें ऊन्ह हीं जिला बाधक 
या ह ) इ०.याच्या उलर' उत्तर 
सुख, दाक्षिणाभिसुख वि० 


दक्षिणेकडे तं 
वी डड असलेला, [क्रेट वि० दाक्षिणकडे 


९४० 


दाखला 


दक्षिणा [ सं० ] स्त्री” १ कांहो धार्मिक 
विर्थांच्य़ा सांगताशिद्धयर्ब [के० कवळ परमश्वर- 
प्रीत्यर्थ ब्राम्हण, सुवासिनी, कुमारी, ४०ना देतात 
तें द्रव्य. २ यज्ञपत्नी, ३ दाक्षिण दिशा. ४ दुधाळ 
गाय. ५ कर्मसमाप्ति. & दक्तिणापथ पु० दक्षिण 
देश; दख्खन. 

1 आवृत्ति दाखविणारा प्रत्यय.हा संख्या- 
वाचक, किती, बहत, अनेक ,०शाभ्दांपुढं लावला 
जातो; उ० पांचदां म्ह० पांच वळां; बहुठुतंदा भ्ने 

कदां, किर्तादां, तिसऱ्यांदा , ३०. 
दाइमी [ अ० द!ईम्‌] वि० कायमपणा,शाई- 
तपणा. स्त्री> कायमची देणगी 
दाई, दायी [स० धात्री] स्त्री० १उपप्नाता.२ 
प्रसतिसमयां बाळीतणीची सुटक। करणारी ल्ला 
दाइज [ सं० दायादऱ्च्वारत ] पु० १ वार्ड- 
लोपार्जिंत धनादिंकांचे जे हिस्सेदार [कर वाटेकररा 
ते प्रयेक, २ एक गोत्रज असून सुतक आणि सोयेरं 
घरण्याइतवे जवळचे नातलग. ३ ( लाक्षणिक ) 
कोर्णीद्दी हितझत्रु. & दाईंज गोव्रज वि० एक" 
गोत्रोत्यक्न जो नातलग तो 
दाईंम [ अ० दाईम्‌ ] वि० सातातिक काय 
मचे; सतत चालणारे .&दाइमाी स्त्रा०१ कायमची 
देणगी. २ टिकाऊपणा 
दाऊदखानी [ हिं० ] वि १९ एका विशेष 
प्रणाख्या ( गहूं ). २ एका विशेष प्रकारची 
( माळ ,सांखळी ) क 
दाकवचा ( --ता ), दाखवता, दोकींत! 
-चा)पु० गवळीण आई आणि ब्राम्हणत्रा 
पत्य ,-हे लोक भविष्यकथन करून /क०1ता 
त्रादे सांगन, उपजीवका करतात 
दाखल [ अ० ] ।व० १ यंऊन पोचलेला. २ 
चोपरडींत नोंदलेला. ३ ज्ञात; ठाऊक अस 
४० यो० अ० प्रमाणें; उ०आमचा हा पिढा 
नोकर आम्हाला पुत्रादाखळ आहे; उ० ९१ म 
मीं केल्यादाखल आहे;उ०्ती नौकरी मी मिळार्र 
दाखल प्तमजतों 
आर्थ्ण 
दाखला [ म० दाखविंगे ] पु० १ क्र 
केलेल कांहों विवान दुसऱ्याला स्पष्टपण सता 
यासाठी केलेलें विधान किं० दिलेलें उदाहरण ग्या 
सांगितलेली समान गोष्ट; दृष्टांत; उ० भी 


धेतक्ष 


जादा 
[र्त 


ह बबशशाबजयजखयबबख”> ओंब्या 
ण. 


दाखवणूक २४१ 


-राणीं पडतांच सर्वचिही आवांके पळांत नाहोसे 


र कोंवळा 


झाले, मजबूत बैलाची साथ नसली त 
अनुभव; 


पॅल तांड वासून खचतो. प्रतीत; 
विधानाचा ख्रेपणा पटवून देणारी कांडी गाट; 
उ०झा जोशाच्या भाकिताचा मला दाखला आला. 
२ पुरावा; कांहीं विधान करावयाला आधारभूत 
अशी कांदों गोष्ट; उ०ह्या वाटेने वाध गेला ह्याचा 
दाखला हीं त्याचीं पावलें येथें उमटलेला आहेत. 
४अमुक मनुष्य जें विधान करीत आहे ते खरे आहे 
अशा मज्क्राचें कोणी सभ्य माणसाने त्याला 
दिलें पत्र किं० चिठ्ठी. ५ कोणा मनुष्याच्या 
लायकीबद्दल किं० युणांबद्दल दुसरा कोणी त्याला 
देतो ती चिठ्ठी ० पत्र;भलावणपत्रक;शिफारस- 
पत्र. & दाखला घेण अनुकरण करण्याजोगी 
गोष्ट म्हणून ती स्वीकारणे; उ० मुंगीपासून उद्योग- 
शील्तेचा दाखला घ्यावा. दाखला पटणें कोणी 


केलें भाकीत खरें झालें असें आढळून येणें.दाख- 
ल्यास उतरणें खरें ठरणे. दाखला येणे प्रती- 
पुरावा; सम 


तीस येणें. दाखला मुकाबला 
अशी कांदीं गोष्ट. दाखळेचिठी स्ी०, दाखले- 
पत्न न० १ भलावणपत्रक. २ रामोशी किं० महार 
यांना दिलेले शिफारसपलर. दाखळेवाईक वि० 
ज्याच्या खरेपणाचा अनुभव आलेला आहे असा; 
उ० हा ब्राह्मण दाखलेवाईंक प्रश्न ह्ांगतो . 

दाखवणूक [ म० दाखविणे ] स्री०१ नसुना; 
मासला (दाखविणे). २ प्रदर्शन, मंदिर, देऊळ, 
खेळ, ३० दाखविणाराला द्यावयाची मजूरी रकिं० 
बक्षिशी. ३ खोटा अविर्भाव किं० देखावा ;कोणाला 
कप्तविण्यासाठीं दाखविलेले वर्तन; ढोंग. 

दाखवा [ म? दाखविणें ] पु० दृष्टीस पडणें 
हो क्रिया; आपलें ओझरतें रूम दाखविणे ;उठत्यानें 
घरांत येऊन दाखवा मांत्र दाखविला आणि नंतर 
तो लगेच निघून गेला. क. 

दाखविणे [ खै० दृश, इश्यते, € दिसणे श्चें 
स० क्रि० ९ कांह वस्तु कोणेकाला 
[दितेल अलें करणें; कांडी पदार्थ कोणेकाच्या दृर्टात 
पडेल अस्ते करणें; कांहीं पदार्थ कोणेकाच्या चर्म- 
चक्षचा विषय होईल असें करणें. २ कांहीं गोष्ट 
क्रोणेकाच्या प्रतीतीस किं० अनुभवास आणून देणें, 


कांहीं गोष्ट ) प्रमाणें करिं० पुरावे ह्यांच्या जोरा- 


दाटणी 


वर सिद्ध करणें. ४ खेळ, नाटक, तमाह्या, ३० 
प्रेक्षकांच्या पुढें करणें. 

दाग, दागदुजी, दागिना ,₹० मार्गे 'डाग , 
“डागडुजी, ? 'डागिना,! ३० पहा. 
- दांगन (-ण ) [_स० डागणें ] न०, स्ी० 
ननावरे किं० माणतें यांच्या दारीराची त्वचा 
रोगादिनिवारणार्थ विशिष्ट स्थळी भाजावयाचा 
लाल तापविलला लोखंडाचा तुकडा. 

दाजी पु०जहुम।नपूवक कोणेकार्शी र्कि०कोणे- 
काविषयों बोलतांना हा शब्द योजतात किं० 
त्याच्या नांवापुढेंही योजतात; उ० दाजी ( किं० 
गोविंददाजी ) आले होते; उ० दाजी ,शकेडे या. 

दाट वि० घन; ६ट्ट; निविड; 3० ह्या जंग- 
लांत दाट झाडें आहेत; उ० छा गार्याचें दूध दाट 
असतें. टीप,-'दाट ? ह्या शब्दाचे अर्थ पुढील 
शाब्दसंहतींवरून कळून येतील. दाट मैत्री, ओळख ; 
सहवास, ६० म्ह० जीवश्व कंठश्व, विशेष घरो- 
ब्याचा, निकट, ४०; दाट अंधेर, काळोख ,४०महइ० 
वदार्थ स्पष्टपणें न दिलषण्यातका; दाट झाडें ४०म्ह० 
अगदा शेजार शेजारीं. उगवलेलॉ; दाट बातमी, 
वदता, ४० म्ह० पुष्कळ लोकांत पत्तरलेली , पुध्कळ 
लोक जी सांगतात अशी; दाट विणीचे वस्त म्ह० 
ज्याचे ताण्याचे आणि वाण्याचे तंतु अगदीं ठासून 
भरलेले आहेत असें. 8द'टधसक ,दाटघमकट वि० 
भक्कम,मजवूत(शरी र गात्र ,खांब) तुळई ,१० ) .दार- 
बळें क्रि० वि० मुद्दाम; जाणून बुझून; दाहून. 
दाटपातळ वि" कांहीं भागो दाट आणि कांहीं 
भागो पातळ; उ० पेरा दाटपातड उगवला आहे. 

दाटण [ म० दाट 1०१ गदी, दाटी. २ 


द्रवरूप पदार्थांचा घट्टपणा, _ या 
दाटणी [ म० दाट ] स्त्री० १गदीं, र 
२ प्रवाही पदाथांचा घट्टपणा. २ माणसें इ० ची 


स्थलाविशीषी झालिली- गरदी. ३ गठ्ठा इ० तांघाव- 
याची दोरी. & दाटणी वाटणी स्त्री० गर्दी, 
दाटी, खेचाखेच. दाटणीं वाटणी किं० दाटणी 
वाटणीनें क्रि वि० गदीनें, खेचाखेच करून. 
वरण दाटणीं आणि बायको आटणीं चिवळ 
तोंडाच्या भांड्यांत वरण शिजविलें तर तें चांगलें 
शिजते आणि पुष्कळ माणसांच्या कुदंबांत बायको 
असली किं० कामामध्ये सदैव गढळेली असली 


९४२ दांड 


णा 


म्हणजे ती सुम्रण होते, किंवा तिला चांगर्ला शिस्त 
लागते. टीप,-९ ह्या म्हणींत ' आटणी शब्दाचा 
अर्थ निथंत्रणा, वचक, धाक, अस्ता धेतला तरी 
चालेल, २ ह्या म्हर्णात । वायको ? बद्दल ' लेक ? 
( मुलगी ) असाही पाठ रूढ आहे. 

दाटणें [ म० दाट ] अ० क्रि० २ घट्ट दवोणें. 
२ (लहान भांड्यांत शिजविलेल्या भाताचा शिते) 
टणक होणें. किं८ टणक राढाणें. ३ ( शिवलेला 
कपडा )अगाला तंग किं० अडत हाणें, ४ (माणसें, 
जनावरें, ३० नी) जवळ जवळ ० खेचाखेच 
करून वसणें किं०असणें [क०राहाणें,५भोकांत कि 
भांडें इच्या तोंडांत (वूच ,युडदी ,ुंटी ० न हाल- 
वितां येश्‍ल अश्या प्रकार बसणे किं० शिरणे 
सवत्र पसरणें,-बरांत धूर ,सुगंध ,दुर्गव ,इ०.७द्योक , 
राग, प्रेम ,₹०मनो विकारांनी हृदय आक्रांत होणें 
आशि तेणे करून कंठ चोंदणे म्हणजें दव्दोचार स्पष्ट 
न दोणे.&दाटून [मन्दाटणें] क्रि वि० £सुद्दाम 
जाणून बुझून; वुदधिपूर्वक; वुद्धया, २कारण नसतां 
ड० दाटून माझ्याशा कां कज्जा करतापसत ? 

दाटा ( म दाट ] पु » वूच; यु र 
भोक वंर करावयासाठीं वर्सविलेली लुटा 

दोंटा [ म० दाट [स्त्री८ २ गदी; भाड. खेचा- 
खेच. २ जञीवश्चकंठय्च मैत्री. ३ अंधेराचा निविड- 
पणा, ४ वंडी, टोपी, विजार, ४०चा तंगपणा, ५ 
वदता ,अफवा, इ० चा सर्वतोमुखी प्रसार .७दाटी- 
वार्टने, दाटीवाढीनें, दाटीघार्ठीने दाटावार्डानें 
क्क० वि० दार्टानं होणारी अडचण सोसून ्क्के० 
पथकरून; उ० दार्टावार्टाने कशीतरी आजची रात्र 
यं्थ निजून काढली पाहिज 

दाठरण [ म० इढ होणें ] अ० 'क्रि० ( गळू) 
न पिकतां घट्ट [्क० टणक होणें ( लहान भांड्यांत 

शिजविलेला भात) टणक शितांचा हाण;(आंबा)न 
कता टणक होणे किं० राहणे 

दाड पुढ * दाढ ? द्विर्ताय आणि तताय अर्थ 
पहा 

दांड [ खं० दंड ] विन्दांडगा;उद्धट.आडदांड 

दांड [ खं दंड ] पु० १ वेळूची लांत्र काठी 
बय त र मामू, या लोक घेतात ती 
शिवतांना घालतात त॑ ही. 0 गाती 

1 शवण ,-दी शिवण दिस- 


ण्यांत सुतळीसारख्यी असते. ४ शेताच्या मर्यादेवर 
घालतात तो उंच वांव, ५ डोंगराच्या बाजूवरची 
धार.६सखल प्रदेशांतून पाण्याचा प्रवाह न्यावय!चा 
असतां जी लांबळचक उंचवट्याची मातीची मित 
रचलेली असते ती .७शेतांतून केळेलीकिं ०पडलेली रह- 
दाराची बाट, ८ जमीनीचा लाबलचक आणि ओप्ताड 
पट्टा, ९ अंगांत लचक भरल्यामुळे [किं० थंडी मुळे 
येतो तो ताठपणा (भरणें);उ० वसून वसूजञ माझ्या 
पाठीला दांड भरला, ?१० मळ्यांताल ॥किं० बागें 
ताल दळा किं० वाफा, ११ शिक्षा म्हणून राजान 
केलेला दंड; ह्याअर्थी न० सुद्धां; क्रि मारणे, 8 
एकाद्या माणसाचा ( किं० जनावराचा ) दांड. 
काढणें त्याच्याकडून खूप काम करवून पेणॅ. 
दांडपट्टा पु० मदुंमकीचा एक खेळ ,-यांत एका 
हातांत एक लांब आणि जाडी काठी आणि दुसर्‍या 
हातांत पट्टा असून हा खेळ खेळावयाचा असतो. 
दांडपाळें न० लाकडाचाच दांडा जिला बस- 
विलला आहे अशी लाकडाची वाटी ,-स्वयंपा- 
कात”लि पळासारष्यी, दांडपेंडोळा पु० दांडर्पे- 
डाळ न० १ देश, प्रांत, शोते, ४० च्या ह्‌दी 
जेथे एकमेकींना भिडलेल्या असतात तो प्रदेश किं? 
तशी भीड, २ लग्न, पर्कत वरे व्यवहार, २० 
वाबतात दान पक्षांची अनुरूपता ( मिळण पुरणे 
लागणें ). दांडमेड पु० विशिष्ट भुप्रदेशाची तपा 
किं० मयादा. दांडळ स्त्री ० लांबलचक धर, पॉर्गा 
तबेला, गोठा, इ० 

दांडकणं, दांडगणें [ म० दांडके ]स ०? क्र 
( कोणेकाला ) दांडक्याने (म्ह० कार्ठानें) मारण 

दांडका पु०, दांडके, दांडगे न० [म० दांड 
९ काठी, सोटा, २ दंडगोलाच्या रूपाचा लाकडार्चा 
तुकडा 

दांडगा [ म० दांड ] वि० १ प्रचंड, अवा 
ढव्य, २ उद्धट, उमेट, २ हट्टी, हेकेखोर, हैकट 
मजवूत , भक्कम, ५ पीट, साहसी. ६ मुबलक ,विड 
( पीक, पाण्याचा झरा, पावसाची सर, वाऱ्याचे 
झात, इ०) &$दांडगा ईं स्या ० दांडगावा पु र 


दांडगावें, दांडकपण, दांडगपण न० 
दांडगेपणाचें वतंन; . असभ्य वागणूक, 
हेकटपणा, दांडगा उतार पु० उंच र्मा 


भन. च.) 2. 36: धोर 
साला म्ह० लांवटांग्याला आलांडतां. येईल 


दांडणं 
७ )? ओढा, ४० ओलांडण्याचा मार्ग. 
मान ( ल )सत [म दांडगे--मत]न ० इटवा- 
ल .दांडगाधिंग वि ०उददट; मस्ताळ. 
दांडगेला वि वराचसा दांडगा म्ह० वरा- 
चला उद्धट, मजवूत, मोठा, लठ्ठ, [कॅ० जाडी. 
_ दडिण [ म० द्‌ंडणें ] स० क्रि? ( कोणे 
काला ) शिक्षा करणें किं० काठीने मारणे. 
दाडदपट [ म० द्वाड--दपटणें ]स्त्री०अरेरावी 
वर्तेन किं० भाषण, 
दांडळणें [ म० दांढा ] भ० क्रि० | 
बाजरी, ० चें ताट पोसून ल्ट्ठ होणे. 
दांडा [ सं० दंड ] पु० १ तीन चार हात 
लांबीचा बांबू, लाकूड, ३०, २ कुदळ, कुऱ्हाड, 
वाकस, ४० च्य़ा लोखंडाच्या भागांच्या भोकांत 
बसविलेला असतो तो हात दौड हात लांबीचा 
लाकडाचा तुकडा. २ पळी ,चमचा ,झारा, उल्थणे, 
इ०चा हातांत धरावयाचा लांब आणि बारीक अव- 
यव असतो तो. ४ आबदागीर, पंखा, ३० कोण- 
त्याही पदार्थांचा हातांत धरावयाचा अवयव, ५ 
मोट इ० चें पाणी बाग ३० मध्यें नेण्यासाठों 
स्षल प्रदेशांत जो बांध घातलेला असता आणि 
ज्यांत पाण्यासाठी चर केलेला असतो तो. ६ 
मनुष्य, घोडा, बैल, ३० च्या पाठीचा कणा. ७ 
समुद्रादिकांत तारू आडकण्याजोगा जों खडक, 
रकि०्रेती,इ०चा लांबट भिंतीतारखा उंचवटा असतो 
तो. ८ डोंगराची अहंद आणि चिंचोळी शाखा. 
९ समुद्रांत लांबपर्यंत घुसलेला जमीर्नांचा पट्टा. १० 
मनष्याच्या नाकाचा कपाळापाखू तो अग्ना- 
पर्येतचा उंचवटा. १९ केर्ळांच्या पानाच्या दोन 
अर्धुकांना जोडणारा पन्हळातारखा अवयव. १२ 
माध महिन्याच्या पौणंमेतत पुढें होळी व्हावयाची 
त्या जागी पुरतात तो एरंड. & ( आपणावर 
उपकार करणाऱ्याच्या घराचे )दांडे वांले मोजणें 
आपणावर उपकार करणाऱ्याच्या घराची बारीक 
तारीक माहिती मिळवून ठेवणें,योग्य संधी मिळा- 
ल्यास तें धर माबांधलेले आहे,त्याची पूर्ण माहिती 
मळा आहे असें सिद्ध करून 


पासन करून ठं 


वर्तनाच वर्णन आहे. ह्याच अर्थाचा दुसरा संप्रदाय 


देण्याची तयारी पूर्वी- | 
बीत असणें; हें कृतघ्न माणसाच्या । खै प्रत्येक . 


९४३ 


दांडी 


€ खाल्या धरचे वांतें मोजणे. ! 8 दांडाईत वि० 
दांडगा; उद॒ट;उर्मट. दांडापेंडा, दांडापेंडोळा पु० 
पदाथीवेशेपार्क़े० मनुष्यतिशेष यांची पूर्ण माहिती 
किं०्यांच्यांशीा पारिचय .दांडेकरी पु०महार,-सावळें 
नेससेला ब्राम>ण “दांडेकरी? ह्या शब्दाने महाराचा 
निदेंश करतो. दांडेपौडित पु०ज्याणें शात्याध्ययन 
क्वांहो केलेळें नाहॉं पण जो उत्कृष्ट वक्ता आहेआणि 
वेळ पडल्यात मारामारी करावयालाही जो सिड 
अस्वतो तो. दांडेपाळ स्ी० १ लाकडाची वाटी,- 
जिला हातांत धरावयाला लाकडाचा दांडा अस्ततो. 
२पाणी ज्यांतून वाहते त्या दांड्याच्या ज्या उंच कडा 
त्या प्रत्येक. दांडेबोर स्री एक प्रकारचें बोरीचें 
झाड, न० त्या झाडाचें फळ. दांडेसाळ [ म० 
दांडा; स॑० दंड; म० साळ; स॑० शाला ] स्त्री० 
लांबच लांब धर, पागा, गोठा, तबेला, ३०. 
दांडेस्वार पु आजारांतून नुकतांच उठलेला 
पण ज्याला काठी घेऊन चालावें लागतें अता. 
दांडेविंड न० नर्दाकांठीं मासे पकडावयाचें जाळे; 
ह्या जाळ्याचीं दोन टोकें दोन दांड्यांना बांधलेली 
असतात. अद्या जाळ्याला * दांडेभुता ? असाही 
शब्द कांह प्रान्तांत रूढ आहे. दांडेपान्हवण न० 
१ काठया मारून हर्ट्टा गाव, म्हैस, ४० ना दूष 
द्याववयास भाग पाडणे. २ काठीनें चोप देऊत 
कोणेकाला आपलें म्हणणें कवूल करावयात 
भाग पाडणे. 

दांडारा [म० दांडा] पु० शप्राण्याच्या पाठीचा 
कणा. २ केळ, माड, इ०च्या पानाच्या दोन अर्ध- 


कांच्या मधला त्यांना जोडणारा अवयव. रेनाकाचा 


दांडा , 
डावणें अ० क्रि० श्रमातिशया- 


दांडारणें, दां श्रम 
मुळें किं० थंडीमुळे शरीर किं> गात्रविश्षष ताठ 


होणें. 
दांडावेण 
कार्ठानें मारणे. 
दांडाळवत्त [ 
केळचिं पान,-ज्याचे अयर 
मोनई ) छाटलेलें आहे असें पान 


वेणें [ म० दांडा ] स ०क्रे? कोणेकालीं 


म० दांडा--पत्र ( पात ) ]न० 
( आगोतली किं० 
किं०अशा पानाच 


दांडी [ म० दांडा; सै० दंड ] स्त्री०६लगडीं , 


दांडू 


थोतरं, ४० धतलेलीं वक्ष वाळत घालण्यासाठी 
धरांत पाटणीच्या खाली जे बांवू ठोकलेले असतात 
ते प्र्येक, २ पालखीचा मध्यें कमार्नांच्या रूपाने 
वाकविलेला आणि टोकाकडे सरळ अता जो वांसा 
असतो तों. ३ नांगर, गाडी, इ०चा लांब, लाक- 
डाचा खंड,-ज्याच्या एका टोकाला जं बांपलेलं 
असतें. ४ घोड्याच्या शेपटीचा घुंबा, ५ धुतलेला 
वश्लें वाळत घालावयाची परटाची दोरी ,-जी दोन 
चाजूंच्या दोन उंच खांबांच्या टोकांना ताणून 
जांधलेडी असते. ६ तराजुंचीं दोन पारडी जिच्या 
दोन टोकांना लोबत सोडलेलॉ असतात ता धातु, 
लाकूड, ₹०ची काठी .७छत्रमती शिवाजी म.रा- 
जांच्या टांकसाळांत ठोकलेल्या नाण्यावरच्या दोन 
-रेषा. ८ समुद्रांत घुसलेला जमीनी चा असंद पट्टा;उ० 
कुलाव्याचा दांडी. ९ छत्री ,पंखा , मच्छरझाडणी, 
इ० चा हातांत धरावयाचा भाग.१०वीणा सतार, 
इ० चा अरुंद भाग,-म्हणजे भोपळा ६० च्या विर- 
हित. ११ ससुद्राची लांबच लांग्र आणे उंच अशी 
लाट. & दांडी पुनव, दार्डीपोर्णमा, दांडेपुनव, 
'दांडेपोर्णिमा स्त्रा० माघ महिन्यांतील पोर्णिमा ,- 
ह्या दिव्या पुढें होळी पेटवावयाची त्या जागीं एरं- 
ढाचा सो८ पुरतात. 
दांडू [ ख० दंड ] पु० विटीदाडूंच्य़ा खळांत 
विटी उडविण्याचा काठी. 
दांडूक [ सं० दंड ] न० लाकडाचा लांबट 
आणि लहान तुकडा. २हातांत धरावयाची आखूड 
काठी . 
दांडोरा [ हिं० ढांरोरा ] पु० १ पर्व डोकांस 
सरकारी हुकरूमानें महार ३०नीं कळविठली खत्रर; 
दवंडी ( पिटंणें ). २ सर्व लोकांत कोणी आधेक- 
प्रसंगी माणसानें प्रसृत केलेला खत्रर ( पिटणें ), 
दांडोली स्त्री० वर “ दांडोरा ? अर्थ ९ पहा. 
क. दांडोळ, दांडोळी [ म० दांडा ] स्त्री० १ 
क्ति; आळ. २ लांत्रलचक घर; रुंदी कमी असन 
रात्र अस घर, ह्या अथा “ दांढळ ? असंही रूप 
रूढ आहे. 
क र्‍ 
शार. 
दाढ [ खट दाढाऱमोठा दांत ] स्त्री० १ 
मुखाचा खालचा भाग आणि वरचा भा: जेथें डे 
ग जेथें 


९०४ 


दाढी 


>>> 


मिळतात तेथें जे चार घुरांचे जाडी दांत असतात ते 
प्रत्येक; चावण्याच्या क्रियेला जरूर असे जे मुखांत 
मागच्या दोन्ही बाजूंस दांत असतात ते प्रत्येक. २. 
जवडा. & कोणेकाची दाढ बांघणें १ कांडी 
मत्रतंत्र करून त्याची खाण्याची शक्ति नाही 
करणें, २ त्याणे आपलें वर्मकर्म ० रहस्य जाहीर 
करूं नये म्हणून त्याला लाच देऊन गप्प करणें. 
को०काच्य़ा दाढेंत सांपडणें त्याच्या कवज्यांत 
किं० नियंत्रणेंत जाणें किं० अढकणें; त्याच्या 
तावडोत जाणें किं० सांपडणे, दाढ देखील ने 
माष्वण अत्यल्प खाय मिळावेणे. दाढभर फक्रि० 
वि० तापते होण्याइतक्य़ा प्रमाणांत; ३० यंदा 
मला दाढभर ऊस खावयाला मिळाला नार्ही, 
दाढ सांक(-ख-)ळ स्त्री ९ दाढेचा एक रोग- 
विशेष, २ घोड्याच्या तोंडाच्या कोपऱ्याजवळ 
उगवलेली केशपाक्त. हद्दी अशुभ समजली जाते. 
दाढेंरून० दाढेजवळ हिरडीवर होतें तें गळू. 
दाढर्‍या पु० दाढेला होतो तो एक रॉगावेशष. 

दाढ स्त्री? १ भाताचें रोप करावयासाठां 
जमीन भानतात ती,२ अशा जमीनीवर पसरलेल्या 
गवत, काळ्या, इ० चा थर, ३ अक्या भाजलेल्या 
जमीनांत तयार होतें ते भाताचे रोप. 

दाढरणें [ सं० दृढ ] अ० क्रि फळ, गर्ळू, 
इ० न पिकतां टणक हाणे. 

दाढा वि० पीट; पराक्रमी. 

दाढी [ सं० दाढिका ] स्त्री तोंडावर किं० 
विज्ेषत: हनुवटीवर उगवतात ते केश. & घडा 
घडी लांब दाढी करणें ( किं८ मांडणे ) हर 
घडीला रागावणें किं० चरफडणें; सदा पिरपिरत 
असगें. दाटी करविणें न्हाव्याकडून तोंडावरीळ 
केश तासविगे. पकाययाची दाढी होटी 
र्कि० एकाद्याची दाढी धरणें त्याची विनवणी 
करणें. काकुळतीने त्याची प्रार्थना करणें. एका" 
द्याची दाढी घरून टाचा ( किं० पाथ क 
तुडयिणें त्याला घुशामत करून फसविणे; मैत्रीच 
आविर्भाव करून त्याचा घात करणें. दाढी पाहून 
वाढणे एकाचाच्या बाह्य रूपाकडे किं० पोदाखा 
कडे पाहून त्याचें मानपान किं० आदराषर्ट, 
करणें. दाढीस वेगळें आणि क्क (व 
डोकीस ) वेगळें ( तेळ ) कोण देणार 


दाढेल 


क्र 
९ खिरापत, ६० ) कसा देतां येईल ? ॥० कोण 
नर वसतेल ? कोणी नाहीं. शेजाऱ्याचची दाढी 
जळत आहे, मी माझा दिवा लावून घेतों 
दुसर्‍याच्या हानीबद्दल बिनदद असा माणूस त्याच्या 


डंबांतील प्रत्येक माणल्ताला वेगळा वेगळा प्रसाद । 


इानीप।सून स्वताचा फायदा करून घेऊं पाहातो. 


ण्क 1 4 अ; (मते 
'क]थयाची दाढी हाळाविणे त्याला धमका दऊन 
ऊांहो काम करावयास सांगणें. दाढीचा गघडा, 


(तिरस्कारांत). दढीडोई करविणें न्हाव्याकडून , 


डाजामत करवून धेणे. 

दाढेल न० वडे तळगें झाल्यावर कढरत उर- 
ऱ्ह अस्ततें तें तेल, 

दाण [ फा० दानू हा प्रत्यय आहे, आघेय 


पोट, 
दाणा | 
एक एक व्यक्ति. २ माती 
2क व्यक्ति. 3 जाडी साखर; दाणा 
कागद, कातडे, इ० वरील बारीक बारी 
चटे ते प्रयेक, 
रच्या पाकांत कांदहो काळा 
रचे जाडी जाडी कण ते प्रत्येक. ६ लोणी उत्तम 
प्रकारें कढवून तें न डिवचतां कांही काळ ठोविलें 
वससतां त्यांत तुषाचे होतात जे जाडी जाडी कण 
न प्रत्येक. ७ शिताफळ, अनन्त, ४९ फळांच्या 
नार्लांवर असतात जे उंचवटे ।कें०खवले ते प्रत्येक. 
८ बक्षादिकांचा एक एक स्वतंत्र तुकडा . ९ ( आंबे 
३० फळें गणतांना ) एक एक आंबा इ०. १० उत्तम 
जागप्त घोडा, बैल, ३०. १९ किरमीजी रंगाचा एक 
खडा जे दाणागोटा पु०ए०व “गहूं बाजरा जोंधळा ीँ 
३० बेगर्मांचे पदाथ समुच्चयान, दाणापाणी न० 
०० व० १ चरितार्थाची साधनें समुः्चयाने. २ 
घोडा, गाय, बैल, इ०ना गवत घालणें, पाणी 
नें; उ० आमचा गडी 


दाखविणे, ४० कामें स्मुः्चया 
ऱड्याचे दाणापाणी महाचे 


गांवी रोल्यापासून पांड्या, 
करावें ( किं० पाहावें ) लागते. दाणालाख ्री० 
दोर, पिंपळ, ४० झाडांचा डॉक, दाणेकरा पु० 
उांगेला कोठींतून थान्य देणारा अमलदार १ दाणेदार 
एवि० ९ लट दाण्यांनीं ठासून भरल्ह ( कर्णांस ). 


६० 


सं० धान्य ] पु० ९ धान्य ३० तील 
, मणि, ३० ची एक 
साखर. ४ 


नें होतात जे ताख- 


क जे उंच- । 
«८. वरकी, मोखा, मोरआंवळा, । 


९४७५ 


। 
। 
॥। 
| 


। 


दांत 


२ मोहोरांदार ( कागद, कमावलेले कातडे, ₹० ). 
दाणेकरी पु० २ पान्य विकणारा. रषान्य ज्याच्या 
संग्रही पुष्कळ आहे तो. 

दाणा [ फा० दानाच्शहाणा; दनिषतन्‌ स्‌ 
जाणणे ] वि० १ शाहाणा; शाहाणासुरता. २ पूर्त . 
३ तह, ४ पाणीदार ( मनुष्य, कुतरा, ९० 0 

दाणादाण स्त्री० भयाच कांहीं कारण अक 
स्मात्‌ उत्पन्न झाल्याकारणाने एकत्र जमलेल्या माण 


दाढीकाला बोकड पु० लांब दार्ढांचा माणूस : सांची होते ठी पांगापांग किं० माणसांचे इतस्ततः 


पळत सुटणे; वाताहत. 
दाणावणें [ म० दाणा ] भ० क्रि» घोड्याला 
कार दाणा खावयाला दिला गेल्याकारणानें त्या 


: घोड्याने आजारी होणें. 


। 


दांत [ सं० दंत ] पु० १ मुखामध्ये तोडणे, 


ह्या अथी. दाधतन्‌च्ठेवगें ] स्त्री० ( ल्लादाडाचें ) ' चावणे, ४० क्रियांच्या उपयोगाचे आस्थिविशष 


असतान ते प्रत्येक, २ चक्र, फणी, करवत, नांगर , 


इ० चे जे दांते ते प्रत्येक. २ डंगाचें टोंक. & त्याचा 


माझ्यावर दांत आहे ९ त्याचा माझ्यावर रोष 
आहे; त्याच्या मनांत भजविषया वैरवुद्धि आहे. २ 
तो माझा द्वेव करतो. दांत उठणें दांतांनी धर 
लेल्या पदाथोवर दातांच्या खळग्या पडणे, दांत 
काढणें किं० दांत दाखार्वैणें आपलें दांत दुस 
ऱ्याच्या पुढें विचकणें. दांत खाऊन कें० दांत 
ओठ खाऊन क्रि० वि० १ रागारागानें. २ नेटाने 
सर्व शक्ति खचून. दांत खाणें किं० दांत चावण 
(झोपेंत ,रागांत वगरे )दांतांवर दांत घासणें.एकाद्याचे 
दांत त्याच्याच घशांत घालणं किं० ञ्याचे दांत 
त्याच्याच घश्शांत घाळणें त्याची ल्बाडी उघड 
कीस आणून त्याच्या पदरांत माप घालून त्याची 
फजीती करणें. दांत झिजणें निष्कळ उपदेश करून 
तोंडाला मेहेनत होणें; कै गली विनंती फुकट गल्या_ 
मुळें तोंडाला व्यर्थ श्रम होणें; शिकविलेला विषय 
मूर्ख विद्यार्थ्याला न समजल्यासुळें तोंडाचे श्रम 
फुकट जाणें. एकाद्यावर दांत घरणें त्याच्याविषयी 
प्रनांत शत्रुत्व बाळगणे, एकाद्याचे दांत पाडणे 


| त्याची लबाडी उघडकौस आणूत त्याची फजीती 


करणें, एकाद्याचे दांत पडणें त्याची लाडी उधे 
डकीस आल्याने त्याची फर्जाती होणें. दांत पाज 
विणें एकादी वस्तु (विशेषतः खाण्याची) मिळण्या 
जोगी नसतां तिच्य़ात्रददल उत्कंठित होणें, आमचें 


दांत 


“ साठा भाषेचे वाक्प्रचार, हणी, इ० ? ह्या 


पुस्तकांत हा वात्रप्रचार पदा. तुझे दांत पाहून । 


डातावर देइन असे म्हणणें तुझा कंबवख्ती ॥० 
पारिपत्य करीन अश त्याला धमकी देणें. दांत 
चठगें उच्चारलेला शाप फलट्रप होणे, दांत वालणें 
केलेले श्रम फुकट गेल्यामुळे खिन्न होऊन वर्सर्णे, 
दांत वासून पडणें १ मेहेनत फुकट गेल्यामुळे 
खिन्न होऊन बसणे, २ आजारानें अशक्त होऊन 
'विछान्याला खिळून जागे. एकाद्याच्या पुढें दांत 
िचकणें ९ त्य़ाला वेडावणे.२नादान मनुष्याजवळ 
"अचना करणें. दांत ओठ खणे रागाने दांतांवर 
दांत घालणे; रागामुळे आपल्याच दांतांनो. आप- 
लेच ओठ चावणें.एकाद्याच्या दातांचे विष बावणे 
शत्याचा झाप फल्ट्रूप होणें.२ त्याणे केलेळें आनिष्ट 
श्ाकीत खरे ठरणे. दांतांच्या कण्या करणें एक- 
सारखा उपदेदा करीत राहणे ( उपदेश फुकट 
गेल्य म्हणजे वैतागांत हा वाकप्रचार योजण्यांत 
येतो).त्याच्य़ा दांतांच्या घुगऱ्य। झाल्या आहेत 
२ त्याचे दांत हाळूं लागले आहेत किंठ अगदॉ 
खिळखिळे झाले आहेत. २ उपदेश ,विनवणी, इ० 
करून त्याणें आपल्य़ा दांतांस फार शीण दिला 
आहे. त्याच्या दांतांवर मांल नाहो £ तो अगदी 
दारिद्री आहे. २ तो अगदीं असमर्थ [क ० दुर्बल 
आहे.दांतों येणें किं ८ दांतांवर येणें एकाद्या व्यापा- 
रांत [कें ०्व्यवहारांत अपयश क्रिं० नुकसानी होणें, 
दांतांस दांत लावून बसणें ( कि० निजणें 
ऑकिं० असणें ) उपाश] पोटो बसणें ( [० निजगें 
किं० असणें ). दांतांओठांवर जेवणे चोखंदळे- 
पणानें जेवणे. दातीं तृण 'घरणे नन्नपणा स्वीका- 
रणे. दांती बळ घरणें अतोनात मेहनत करणें; 
एक्काद्या कामो आपली सव शक्ति वेचणे. दांतीं येणं 
१ रागावणे. २ अडचणींत किं० पेचांत सापडणे 
किं० अडकणे, सोन्याने दांत करिसणें श्रांमित 
असणें; श्रीमंतीचा उपभोग घेत असणें. हसतां 
हसतां एकाद्यार्चे दांत प.डणे त्याच्यावर रागन 
दाखवितां किं० न चरफडतां त्याची फजीती उड- 
विणें किं० त्याचा पराभव करणें. आपलेच दांत 
आण आपल्हेच ओठ २ ज्याला दोष थावयाचा 
मन मनुष्य असल्याकारणानें दोष अंशत: 

"पा. वार्याला येतो ( ही पंचाइतीचा 


९४६ 


। 
| 


स्थात होय ). २ भांडणारां दोन्ही माणसें आव- 
णाला प्रिय आहेत, अमुक एकाची बाजू लंगडी 
आहे असा आपण निर्णय दिला तरी दुसऱ्या 
पक्षाचा आपणावर अप्रात होणार ( ही. पंचाश- 
तांची स्थिति होय ). ३ ज्याला आपण दोष देणार 
तो आपला मित्र असल्याकारणानें त्याचा वदनामी 
करणें हृ योग्य नव्हे (ही पंचाश्‍ती ची स्थाति होय) 
त्याचे खायाचे दांत वेगळे आणि दाखवायाच 


: दांत वेगळे आहेत तो बोलतो एक विचार आणि 
' त्यांच्या मनांत असतो दुसराच विजार; तो लवा ड 


। अहलेला इळा ( कें० 


किं्लुचया आहे.दांत आहेत तर चणे(कि०हरभरे) 
नाहीत आणि चणे([के०हरभेरे)आहेत तर दांत 
नाहांत कांहीं काम करावयाला जरूर शाह्या ज्या 
दोन गोष्टी त्या दात्हा एवदम विद्यमान नसल्या 
कार्य होऊं शकत नाहो; त्यांयेका एक असून दुसरी 
नसणें हें दुदव होय, दांतांचें विष न० उच्चार- 
लला जाप ( फळास येणे करिं बांधणे), एकाद्याच 
दांत क्रिरकिटीस येणें ता. भारी पैचार्ताच्या 
स्थितींत किं० विपन्न दशेत असणें. दांताकिर- 
किटी करून क्रि० वि० मोठ्या श्रमाने १० 
कष्टाने. दांत कोरून पोट भरत नाहां ४८ 
वावरतात बारीक स्तारीक काटकसर करून मोर्ठा 
खर्च भागावितां येत नाहो. दांत खाऊन ( 0 
चावून ) अवलक्षण करणें ज्याच्या अपराध" 
बद्दल पारिपत्य करण्याचें आपल्या अंगा सामर्थ्य 
नाहो त्याच्यावर राग दाखविण्यानें आपण लोकांच्या 
उपहासाला पात्र होतों. लोण्याला दांत ऊ फुटण 
भल्या माणसाच्या अंगा कांडी कारणानें ताठा बण 
दातीं तण ( किं कड्याळ ) धरणें नम्रपणा 
स्वीकारणे, वर ' दांता. तण धरणे ? >. 
दांतइळा, दांतविळा पु० करवर्तातारखे 
विळा ). दात”. 

स्त्री6जवडा न उघडतां येईल अशी सिथाति(बसरण?' 
एकाद्याची दातकस ( किं० बत्तीशी ) आ 
(कि० लागणे) त्यानें केलेलें अशुभ भाकीत १, 
यास येणें किं० षरें ठरणें. दांती. पदर गी 
कोणेकाकडे जाण तो आपला मानभंग ९ क 
अर्ते आपणास पक्केपणां ठाऊक असतां त्याच्या १ 
कांहो. याचना करावयास जाणें. आर्क चाव्या 
( ॥कॅ० आकाक्याची ) कुऱ्हाड कोट 


दांत ९७9 


बर 


दांतांवर भलत्याच माणसाचे पारिपत्य .मागे' कुऱ्हाड! | 
पश. दांतकस ईं, दांतकस!ई पु०जो नेहमीं अशुभ . 
भाकेते करतो आणि ज्याची अशुभ भ!कितें खरी . 


ठरतात अस्ता माणून, दांतकसळ (-ळी ), 
र पालाळ ( -ळी ) स्थ्ी० सदा शिव्या 
) अेदाभ भाकिते करणें, ४० करण्याकडे । 
मनाचा कल. दांतक्रोरणें न० दातांच्या | 
पटीत अडकलेला सुपारी ४०चा कण काढा- 
वयाची धातूची अणकुचीदार काडी. दाताखिळी, 
दातर्खाळ [ म० दात--खिळणें ] स्त्री० १संनि- 
फातादि दोषांमुळे वरचे आणि खालचे दांत एक- 
मेकांस घट्ट चिकटून राहणें ( बसणें ). २ (लाक्ष- | 
शिक) कोणी मतुष्य़ानें विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर । 
न देतां हिरवटपणानें गप्य बसून राहणे ( बसणे ). । 
३( वादादिकांत कोणेकाचा पराभव झाल्यामुळें । 
त्याणें ) गप्प बसणें. दांतकेणे न० नित्यशःखाव- | 
याचे कोणेकाचें भय ० अन्न तें; जो ज्याचा | 
| 
| 
| 


नित्यशः भक्षावयाचा पदार्थ ते त्याचें दांतकेणे, | 
वांताकिरकिटी स्री हताशपणाचा स्थाते;कार्य- 

विशष करावयाला द्रव्यादि जी साधनतामम्री | 
तिच्या अभावामुळे किं० अपुरतेपणामुळें हात । 
रेकावयाची स्थिति. दांत क्रिरकिटीस येणें म्ह० | 
तद्मा स्थितीस पावणे. दांतचिना, दाराशीणा पु० | 
एक प्रकारजें दंतमंजन. दांतराखिड स्त्री० दंतपं- | 
क्तींतील एक किं०दोन दांत पडल्यानें होते ती खिंड, । 
दांतरा वि०ज्याचे पुढचे दांत ओठाच्या बाहेर येतात 

असा. दांतरा पु०कोयता, चाकू,इ०च्या थारेवरची 

खिंड. दांतरा स्री? १ म्हाताऱ्या माणताच्या | 
तोंडांत कधीं कधीं नवा दांत उगवटो तो; लहान | 
मुलाला येतो तो नवा दांत ( उगवणे, फुटणें ). २ । 
मध्ये मध्यें दागे ज्यांत भरल नाहांत अस धान्याचे | 
कर्णांस. दांताड न०, दांताडी स््री० दांत(तुच्छ- 

तेनें ). दांताळ वि० ओठाच्या पुढ ज्याचे दांत 

आले आहेत अत्ता. दांताळ, दांताळ न० शंत- 

करी, वागवान, ९० चे एकत कू 
दांताळी स्त्री० १ तोंडांतील सर्वे दांत ससु- 
ळचयानें.रभांड्याच्या गळ्याला बांधलेला शिकाळा. 
दांताळपुरी ओस पडणें तोंडांतील लव ६.९ पडून 
गेले आहेत अशी स्थिति होगें.दांतुरडी सी ० दांत 
| तुच्छतेने ) ,दांतळें न०शेतकऱ्याचे एक आउत. 


दाथर 


दान्त (| सं०] वि० ? नियंत्नगेत आणलेल्या . २ 
ज्याचे मनोविकार शांत झाले आहेत असा. 
दांतळणें [ म० दांत ] ख० क्रि> ( हत्या- 
राच्या षारेला ) दांते 1० ॥खिडी पाडणे. 
र दांतळी क्ली० भांड्याच्या गळ्याला बांघठेली 
शिंकाळी, 


दांता [ म० दांत ] पु० २ फर्णा, करवत, 


। रहाटाचे तुव, ३० ना दांतांसारले असतात ठे 


अवयव प्रत्येक, २ फुलांत जो आततशय लोचट 
आणणि चिवट अवयव अततो तो. २ ज्यांत गीर 
अगदी थोडा आहे अले केळे, ४ लावर्णांच्या शेतां- 
तील चिखल प्तारखा करण्याचें दांयांना युक्त अहे 
लाकडाचे आउत. ५ लाकूड इ० ची धलपी किं 
घततकट, 

दाता [ स० दात ] पु० १ देणारा; जो देतो 
तो. २ उदार, & दांतृत्व न० ओदार्य. 

दातार [ सं० दात; म० दाता ] वि० उदार. 
_ दांतावर्णे [ म० दांत ]आ० फ्रि कोणेकावर 
दांत ओठ खाऊन चरफडणे. & दांतांवून बोलणे 
आअ० कि० कोणेक्रावर दांत ओठ लाऊन आणि 
चरफडून बोलणें. 

दांताळणें [ म० दांत ] स० क्रि० १दांतांनॉ 
उष्टें करणें. २ दांतांनो कुरतुडणें. २ ( लाक्षणिक) 
कांहीं गुप्त गोष्ट बोळून जाहीर करणें. 

दांवूर पु ० उंबराच्या वर्गातील एक. वृक्ष. 

दांत्या पु० एका जार्ताची तांबूस सुंगॉ.. 

दांत्या पु० वर “ दांता ? पहा, 

दांत्रा वि? दांताळ, पु० करवत, फणी, ३८ 
चा दांता. 

दाथर पु० ९ ज्या भांड्यांत मोदक, दिंड, 
इ० खाद्य पदार्थ उकडावयासाठों ठेविलेले असतात 
त्यांतील पाणी त्या पदार्थीना न लागतां पाण्याची 
वाफ मात्र लागावी म्हणून पाप्यांत जो गवत, 
पानें, ० चा उंच थर करतात तो. २ विटा, 
दगड, ६० च्या भिंर्तांच्या माथ्यावर घालतात तो 
चिल, चुना, इ० चा थर, ३ इसब, नायटा, 
इ० नें विकृत झालेली त्वचा किं० ती विठ्ठाते. ४ 
€ दाथेरा ? पु० ह्याच अथी शब्द आहे. खाली. 


। « दाद! [ सव्दर ] सरी० पहा. 


दाद 


दाद [ फा० ] स्त्री ९ वारष्ठ आघधेकार्‍्या- 


९४८ 


"कडे कांदा तक्रार करावयासाठा [मिळावलळला 


ग्रवेश्ष ( लावणें, लागणें ). २ अशा प्रकारे 
केलेल्या तकरा!रीनें मिळालेला न्याय [क० झाल 
लंकटादिकांचें निवारण ( लागण १. ३ न्याय 
८ कोणेक्ाच्या संकटाचे निवारण, %७ कोणेकाला 
दाद न देणें २ त्याला हार न जाणं; त्याच 
वर्चस्व कवूल न करणें; उ० काशीकर शात्त्रयाठा 
दामशातत्रयांनीं दाद दिली नादीं, २ त्याचा जार 
६० पगडा आपणावर चालूं न देण; उ० मा 
नायटा ह्या मलमाला दाद देत नाही. > त्याच्या 
संकटाचे निवारग न करण; त्याचा वनांत मान्य 
न करणें; उ० कोतवालानें मला दाद दिली नाह! 
ह्या अमलांत दाद ना फिर्याद ह्या अभलात 
तकरार करण्याला दार नाहो. आण तकरार 
कशीबशी केली तरी आपगाला न्याय मल 

ही आज्ञा नाडा 

दाद [ ख० दद्र ) स्त्री? इस, गजकर्ण 
नायटा ३० त्वचेचे विकार प्रत्येक, वर ' दाथर 
अर्थ ३ पदा 

ढादड [| खॅ० इट ] न०2गजकग, नायटा ३३० 

स्वचेचा विकार. २ भातदातांत उगवत अद्या 
सक वनस्पति. ३ भातांतील जाडे पाळज. इ पूण 
वणें न पोसळेळें भाताचे करणात. 

दादडगें [ स० दाद; ० दर्‌ ] आअ० क्रि० 
दाद नांवाच्या त्वय्नोगाने विक्रत होणें 

दादर पु० 2 जिना [क० जिन्याचा माग 
चंद करावयाचें दार. हें जिन्यावर आढवें पाडा- 


| 


दयाचें असतें. २ लहानक्षा लाकडी पूल. ३ , 


न्हाकडी जिना. ४ इकडून काहून तिकडे लावतां 
येईल असा जिना .'५नदी इ०चा प्रवाह बंद न होतां 


नदीवर इकडून तिकडे जावयासाठां रचिलेला | 


दगडाची किं० लाकडाची फटी असळेली भित. 
दादर [ सं० दद ) पु० १ नायटा, गजकर्ण, 
३० त्वस्नोग, २ घामाने शरीरावर उठतो तो 
दाट पुरळ, 
दादरा पु० 2 पात्रांतील पदार्थ झाकलेला 
राहावा म्हणून त्याच्या तःडावर फडके ,पार्ने, ३८ 
च आच्छादनत्रांधतात ते .२ धर बाहर जाता आ[ण 


नकाश [के वारा आंत यावा म्हणून घरच्या ' घालणें, वसते 
| ग >>. न) 


. शत्रडा दिलेला लांच: साम 


छपरांत ठेवितात ती खिडका किं० तें गवाक्ष. २ 
शैत्यादे कारणार्ने कानांला बसतो तो. दद्या ,- 
ज्यामुळे ऐकूं येश्नासे होतें ( वसणें ). 

दादरी स्थ्री० दादर कि० लहान दादर. वर 
: दादर १ ( जिना ह्या अथाचा ) पहा. 

दादला, दांदव्या, दादला पु? पात १ 
नवरा, ( भशिक्षतांत ख्ढ॒ शब्द ). 8 दादल्या 
पेक्षां बायक्रे मोठी मुसळ घेऊन लागे पाठा 
नवरा अदाक्त किं० छखुत्रर असल्यास त्याचा 
बायको त्याच्यावर अमल चालविते, दादला 
बायके (-बाइकें,-बायळे )न० ए० व० पात 
पत्नींची जोडी. दादलोजी पु्माझे ( किन्तुझे ) 
पतिराज 

दादा पु० १ वडील भाऊ. २ काणाही माण 
साला किं० माणपासंत्रेवाने संमानपूवॅक याजा- 
वयाचा शब्द, ३ व्यावहारिक नांबापुढडा दा. 
शब्द योजला जातो; उ० गोपाळभट्टदादा ३०. 
कोणेकाला दादाबाबा करणं ( किं० दादापुता 
करणें ) याचा घुशामत करून त्याला अनुकूल 
कि० वद्या करून घेग 

दादा उ० व(०८ अ० वैलाने जलद चालावे 
म्हणून हा उद्ठार काढला जातो 

दाढी स्त्री ८ वयांवृद्ध ल्लीस कि० छ्यीसम- 
घानें योजावयांचा हा शब्द आहे. २ क्षीचे व्याव- 
हारिक नांव ' दादी ! असंही ठावतात 

दाढ पु० ह्या नांवाचा एक साधु होऊन गेला 
& दादपंथी पु० दादू ह्या साधूने शिकविला 
जो इंश्वरप्राप्ताचा मार्ग त्या मागान चालणार! 

दान [ सं० ] न० 2 देणें, अपण करणें, २ 
देणगी: नजराणा; जें कांदा बक्षीस दिले ते. २ 
इंश्वरप्रीत्यरथ ब्राह्मणांडिकांस देतात तें सुवर्णीाद. ४ 
औदार्य, ५ शत्रला जिंकण्यासाठां त्याच्या हित" 
दान, भष, आश 
दंड, हे जे दात्रळा निंकण्याच चार प्रकार त्यांतील 
दुसर. ६ माजलेल्या हत्तीच्या गंडस्थळांतून लव 
णारा पदार्थ, ७ खेळतांना फासे टाकले अर्सषता 
दही , पववारा, ३० जो डाव पडतो तों. & दात 
घर्म पु० ए० व० इंश्वरप्रीत्यर्थ किं० दुसऱ्या 
विपत्तीच्या निवारणार्थ ब्राह्मणादिकांत जे$. 
द्रव्य, ३० देणें. दानपाति पु? 


कळ 
दाबणं 


दानत ९४९ 
अतिदाय श्रांमंत मनुष्य. २ शध्णाचा मिश्र अक्रूर. । दरारा किं० वाटते ती भीति. ५ आपल्या स्वैर 
दानपत्र न० भूमि ३० कांही वस्छ |गेकाला । मनोविकारांवर घातलेली नियंत्रणा. ६ अंगावर 


बक्षीस दिल्याचा कागद. दानपात्र न० ज्याला 
आपूण कांहीं दान द्यावयाला योग्य असा ब्राह्- 
णाद, दानदर, दानश्ोंड, दानश्शील पु० 
अत्यन्त उदार मांगल. दानषीरे ० १ अलान 
उदार माणू. २ दानधर्म करण्याविषयी जी 
उत्कट भावना ती. आमचें “अथालिंकारांचें निरू- 
पण? ह्याच्या उपोदूधातांत २२ ते २७ हे ल्ण्ांक 
पहा. दानाध्यक्ष पु० श्रीमंतांच्या थर्मादायाच्या 
खात्यावरचा मुख्य अधिकारी. दानप्रतिभू पु? 
उसना दिलेला पैसा , कांही पदार्थ, ३० कददल जो 
जामीन राहातो तो. 

दानत [ अ० दियानत ] स्त्री० २ औदार्य. 
२ शील, सैदर्तन, २ मनाचा पववित्रपणा, &ज'शी 
दानत तसें फळ वक्षीस दिलेल्या वस्तूच्या 
किंमतीवर पुण्य अवटेबून नसतें तर ज्या बुडीनें 
वी बक्षीस दिलेली असेल त्या बुद्धीच्या पवित्रपणा- 
वर पुण्य अवलंबून असतें. 
दानव [ सं० ) पु०दैत्य जातीतील एक भेद. 

दानवा पु०, दानवे न०, दानवार उ० 
गांडूळ, गांडवंळ, कोडू, ई० दुप्तर नांवें ज्याला 
आहेत असा एक घाणींत राहणारा सुतळीसारखा 
लांब प्राणी, र 

दानाकेश [_फा० दानाह वेषू ] छु० ज 
अंगावर धारण केळे असतां शरीरास उभ येते अस्ते 
सकेश चम, 

दानीय | सं० ] 
अक्यी वस्तु. २ ग्रहण कर 
( माणूस ७ 

दाप दापणें खालीं ' दाब, 

० ९ विवाह. 


वि० १ धावयाला योग्य 
[वयाला योग्य असा 

[ पहा, 
दावणें * 
२ विवाह” 


आणता दिकांवर धात 
त्रणा; उ० टु दारांत ठेविला पाहिजेत. ४ अधि 
अंगच्या श्रेष्ठ गुगांमुळ दुसऱ्या 


घेतलेला पोत बांधावयाची किं० अंडवृद्धीचा उप- 
द्रव असल्यातत अड चेपावयाची जी सोनें, चांदी . 
इची पट्टी ती. ७ गंजिफांच्या खेळांत दुसऱ्याचा 
तलफ दावण्याचा एक प्रकार. टटछत्री ,पेटी;खिडका 
३० चें छप्पर, झाकण, फळी, ४० उघढावयाची 
किं० मिटवावयाची जी धातूची कळ केलली असते 
ती. घ्या अथी * दाबखीळ, ? * दावेखीळ । 
हाही शब्द रूढ आहे. स्त्री? लिया, देवांच्या 
मूर्ते, इ० च्या कर्वरेंत घालावयाची सुवे- 
णौंदि धातूंची मेखळा “९० कंवर- 
पट्टा. स्री० , 8 दाबखीळ; दाबेखाळ 
स्थ्री” १ वर ' दाव )अर्थ ८ पहा. २ 
गाडीची आख आणि आखरी श्यांना जुळवून 
ठेवण्याऱ्या ज्या दोन खुंट्या असतांत त्या प्रत्येक . 
दांबडणें, दामटणें स० 'क्रि० ( माणूस ० 
जनावर यांना ) संख्तीने कामास लावणें. 
दाबण [ म? दावणें ] न० पदार्य चेपण्या- 
साठीं त्याच्यावर ठेविलला जड पदार्थ, 
दाबणी ( म० दावणें ] स्री? दावण्याचो 
क्रिया( सर्वे अर्थी ) खाला ' दावणें ? पहा . 
दाबणें ( हिं० दाचूना ] स० क्रि १ चेपणे : 
पदार्थविक्षष पूवीपेकषा थोडत़या जागेंत राहाल 
असें करणें. २ कोणेकाला ठाब्दांनीं किं० नेत्रा- 
दिकेतानें नियेत्रगेत ठेवणें -्त्याणें कांडी गोष्ट 
करू नये किं० बोलू नवे म्हणून, 
जोरदार झालेला कांहीं मनोविकार प्रकट न होऊं 


देणें; हसगें , रडणे 


न. 


|, इ० क्रिया प्रकट न होऊं देतां 
मनांतल्या मनांत निरोधून ठेवणें, ४ कांहीं हका- 
गत किं० हकीगतीचा कांहॉ 
तो गुप्त ठेवणें. ५ आपल्या हातीं आलेला दुल- 
ऱ्याचा पैक्ता, दागिना, ९० मारणें म्ह० त्याचा 
अपहार करणें किं० तो गिळंकृत करणें. ६ गाज- 
कांच्या खेळांत दुसऱ्याच्या तल्पेवर दाव घालणें. 
& एकाद्या वस्तूला दाबा देणें १ ती लपवून 
॥ गिळंकृत करणें. २ तिचा सुगावा न 
लागं देणे. दाबदडप( मध्दाबणे) दडपणें स्था ० 
ए० व० कोणेकाला घातलेली निथंत्रणा (१.० दह- 
शत [किं० भोति: घमकावर्णी; कोणेकावर शब्डा- 


दाबाडणे 


दामगा 


दिकांनॉो धातलेजे दडपण, दावदुवी, दावादुबी, 
दाबढूब स्री० ८ स्वरे वर्तनभाषणादिकांवर धात. 
केली निथेत्रणा, २ एकाची तल्क दुसऱ्याने दाबावी 
अशा संकेतानें गंजिफा खेळण्याचा प्रकार. दावा- 
दार्बी सधी ० १ चेपण्याची कि ०ठासण्याची क्रिया . 
२ जमीन ३० धुमसरणे ० चेपणे ही क्र्या. ३ 
वपवून ठेवणें; प्रकट न होऊं देणे; उघडर्कांस न 
येऊं देणें, ४ दुसऱ्याच्या दरव्यांदकांचा अपहार. « 
मनोविकारांवर धातलेली नदंत्रणा, 

दाबाडर्णे [ सव्दाबर्णे ] स० क्र» १ चेपणे ; 
दडवर्णे, २ पदार्थाचा उपभोग न घेतां तो वाजूस 
क० लपवून [० राखून ठेवणें, ३ कांहीं गोष्ट 
कि हकीगत प्रकट न होऊं देगे, ४ दुसऱ्याची 
वस्तु लाटणे, मारणे, किं० चोरणे 

दाबाडी पटणी ख्ी० तांदुळाची एक जात. 

दावेर्खाळ स्थी० वर ' दाव ” मध्ये पहा. 

दाभ स्त्रा लह 
माळ ( ल्लियांची कमरेत घाला 

डाभ 1 सं० द्भं 
साग * दर्भ ? पहा, 

दाभडी पटणी स्त्री पटणी ची 
पटणा द्दी तांदुळाची एक झत आहे. 

द!भण पु०, न० फार जाडी वक्ल ( गोणताट 
४० )शिवण्याची जाडी आणि लांब सुइ.दाभणाच्या 
नेड्यांत सुतळी घालून शिवतात * ९ दाभणकांठी 
वि० १ दाभणासारखी अरुंद म्ह० बारीक धारी 
ज्याला आहे अस्ते ( उपरणे, धातरजांडा, इ० 1 
२ म्हातारपणी शेंडी ,केश '३०च्या प्रसाधनधिधीचा 
केटाळा आढ म्हणजे दाभगाइतकया जाडीच्या 
राखलल्या ( मिशा ). 

दाभनळें न० गोड्यांची माळ, - 
गळ्यांत होसेनें घालतात ती. 

दाभाखिळा, दाभेखिळी वर ' दाव ? 
उ[दर्खाळ ? पहा. 


डाभाढ [हि जभडा 2न० २१ मागें 'जाभाड? 
पहा, -$ 


प छवाच्पा खाली घालतात ती पट्टी,- 
णून, 


वयाची ), 
1 पु एक प्रकारचें गवत ी 


णक जात, 


बेलाच्या 


>... 


मध्य 


डु 
* शिजू नये म्हणू 
४. 


१ अर्गा नाहो त्या 
-- 
ढागा; लबाड, २ 


गविष्ठ. न० अंगी नार्ही त्या युणाचा देखावा ;ढडॉग; 


, बतावगा. 


दाम [ हिं० ] पु० २ पैसा; धन. २पदार्थाची 
किंमत, ३ एका आण्याचा तिसावा भाग.४ का 
आण्याचा साठावा भाग. & दाम करी कामस 


स ह्र वी च टू ल र 
, गोष्टा पैशाने साथ्य होतात. 'विवी करी सलाम 


न ल्हान धंटा क्त्युगुरे यांची ' 


. म्हर्णांच्या 


(क्ला. आपणास अनकुळ असते ०८ होते 3 की 
जोड कथा कधी ह्या म्हणीत दिली जाते. असे 
करील तें काम पद्री असेल तो दास ज कात 
आपण स्वत: करूं दाकूं तेंच चांगलें होतें; बाहय 
असेल तितकाच पैसा आपणास मिळतो , 
प्रत्यक्ष आपल्या हातांत असेल तांच पेमा जापव्या 
उपवोगाला येतो; लोकांकडून थावयाच्या पैश्यावर 
भिस्त ठेवणें थोग्य नाही असाही ह्या 

उत्तराधांचा अर्थ केला जातो. 
दामचुंबक, दामजोड, दामजोड्या पु०छैपण; 
चिक्कू. दामजड वि० भारी किमतीचे; मूल्यवान. 


दामदुक (-का-) ळ [ म० दाम--दुष्काळ . 
: पु० धान्यादिकांची स्वताई असून द्रव्याचा अमा 
। वि कि पि 
: किं८ कमताश. दामदुप्पट स्त्री०, दामदुसा घु 


कर्जाऊ दिलेले पैथे न्याजामे दुप्पट होऊन झालेर्ला 
रक्कम. दासदुऱ्पट कण तिप्पट दुप्पट दर ) टे. 
किं ०किंमत दिली पण आला जो धान्यादि पदार्थ त्य 


' फुटके दाणे किं० मांडके तुटके भाग पुष्कळ आहेत; 


म्ह८ पुष्कळ पैले खर्चून पदरांत पडला भिकार 


२७ 
! माल, मागे ' कण ? पहा, दामाजीपंत , दामोदर- 


पैत पु० पैस्ता ( थट्टेत ). दामाशाह स्त्री० द्विळें 
ज्याचें निघालं आहे त्याचा जो पैस्ता जमा होईल 
तो त्याच्या धनकोंच्या रकमांच्या प्रमाणांत वाढून 
देण्याची क्रिया; वुडत्या कुळाच्या सावकारांना 
त्यांच्या त्यांच्या कज'च्या प्रमाणांत मिळतो तो 
या कुळाचा गोळा झालेल पैसा. ि 

दाम [ अ० दासू-चिरकाल टिको ! ] क 
चिरायु, शात, & दामदोलत खरी० श्रीमंती / 
वेभव, उत्कर्ष, 

दाम [ लॅ« दामनून्च्दोरी, माळ ] न० १ 
दोरी .२ माळ.&दामोदर पु० दाम आहे उदरावर 
ज्याच्या तो; विष्णु; कृष्ण, 

दामगा पु० भाताची एक जात. 


" दामट 


दामट [ म० दम ] वि? ओलसर; मिजल्ला., 


उगे “* दमट ' पहा 
दामट सी० १ आकादा मेघाच्छादित असून 
उारीक बारीक पाऊस पडत अक्षता अशी दिवताचा 
स्थीत , २ आंधेरा, झापड( पडणें ) 
दामटणें स०क्रि०१अर्ादकात? तरेनें चालविणे 
मनष्य, जनावर ,इ०कांकडून फार फार काम कर- 
छून घेणें. ३ कोणेकावर चरफडण 1० त्याला रागे 
- भरणं रकिं० त्याची खरडफ्ट्टा कारणें. ४ पदाथांचा, 
म,णसाचा , किंग जनावराचा भलत्याच रीतानं 
उ योग करगे किं० त्यांना भलत्याच कार्मी योनणे 
दामटा [म० दामय्णें ] पु 
छाणि वाटोळा केलेला पदार्थ ( भाकरी, गोवरी, 
ता, ० ).२ गाय, बेल, ३० ठपा गळ्याला 
छोंबत असतें तें कातडे; सास्ना पोळी 
मटी [ म०' दामटा ' चे लघुत्वदशीक रूप] 
१ लडानशी भाकरा. २ लहानशी गोवरी 
३० नाणें &एकाद्याची 
मुळें तो रोड होण 


स्त्रा० 
चेपटला पत्ता र्पाया 
दामटी वळणे १ आजार ३० 


व... अ 


२ कामामुळे तो निरव! 


र्ती हाणे 
दामटींव [ म? दामटगें ] वि० १ वेगानें 
लविठेला ( घोडा, बँल, *९ १, २ मुद्दाम पाठ- 
दलेहा ( लासूद, ९० ) शी 
दामण स० क्रि० ९ दावणें, चेपणें, रठासन 
रणे, ३( जनावर ) घुस््याशी बांधणे, ४ कांहीं 
मांत ( मनुष्याला ) सख्तांन गुंतावेण 


ग्रा दोंगांतील 


दाघुखा दामोखा पु० बाभळ 

याज प्रत्येक 
द्ण १ दण 

दाय [ स०2_ वै० द्‌ रा. पु०८९ द न 
देणगी, दान ३ डिलीपाजित [मिळकता चा वाटा 
कि० हिस्सा. ४ हिस्सा ( सामान्यतः). "५ भिक्षा” 
चळ, ६ वधूवरांत देणगी. & दायाद उ ८ १ वा8 
नोपार्जिंत द्रब्याद वा वटिकरी ० हिस्संद्रार . 
: - नातला सामान्यत्व ३ वंदाज 
दाय़भाग, दायविभाग पु? दायरूप द्रव्याची 
वाटणी, 

दायरजी , दाश्ज पु० वर दायाद ' पहा 

दायक, दोसा [ खं० ] १० ( संस्कृत तमा- 


य होगे; कामानं त्याची कम- 


९५१९ 


| 
| 
| 


० ? थापट्टून चपटा ' 


- । घरांत नांदावयाला 


दार 


झांत ) देणारा; उ० सुखदायक ---11171717111्‌प्राप अया अ घल्ययक, -अलरापी 
कल्याणदायक, कल्याणदायी ,४० 

दाय़ते [सं० दान््देणं पासून 
पैशाच,इ०ना दरवष्षींधावयाचे ज 
वक्षादि तें. २ नोकरचाकर;मिकारां 


] न०९१ देव,भूत , 
खाधपेय कि० 
इ०ना दरव्षो 


। द्यावयाची खैरात 


दापरा [ अ० दाश्रार॑ ] पु० १एक चमेवाथं 
२ मुसलमान लोकांची प्रेते पुरण्याची जागा 

दार [ सं० दार ] न० १ दरवाजा; फाटक. २ 
कोणऱ्याही शास्र ,कला, ३० विषयात प्रवेश सुलभ 
करून देण्याचे साधन. २ कांहे। काव ताधाक्याचें 
असतां अवल्ंबावयाचा मार्गे 1० आपणाबदूल भीड 
रक्रॅ० वजन खर्चाड अता माणूत इमर्यादित जागेत 
जावयाची कि० तींतून बाहर पडावयाचीं वाट. ५ 
दाराच्या पुढचा रकिं० रोजारचा प्रदेश :उ० आम्ही 
दारीं तुळशी लाविल्या आहेत .&दारीं जाणिं(रकिं० 
बसषणें [कॅ० लागणें ) परताकडे जाण ( बायर्कात 
रूड ). दारकस (म० दार कत ]स्थी ०दाराच्या 
चौकटीच्या चार लाकडांपैकीं उभों जा दान लाकडे 


। ती प्रथेक; बाही. दारकुसू न? दाराच खालचे 


आणि वरचे अशीं जी दोन छुत्तव तीं प्रत्येक 
दारकसा स्थ्री"अ०व ७दारकसांवर भाद्रपदांत काढ- 
तात पार्वंतीदेवीप्रीच्यथ ज्या आक्काते त्या. दारकॉड 
कुळाकडून आपले १व्य यावें म्हणून त्याच्या 
घरांतील मनृप्पर बाहर न पडेल आणि बाहैरचे मनुष्य 
आंत न जाईल अता राचा जो निराष तो. दार 
घरणें लामथ्य नवरा जाऊं लागला म्हणजे त्याच्या 
बहिणीने दारांत 'तुळा मुलगी होईल ती माझ्या सुला" 

अते मागणें मागून धेणे ०तो शिष्टाचार करणे 
॥ असाही शब्द रूढ आहे. 


दार ढवळण न (चें जोडपे घरांत 
शिरत असतां त्यांना थांबवून म्हणतात तें गाणें 
दारफळणगी स्त्ा० १ घराचें दार बेद होणें 

कोणी माणूस जिकत न 


के ०सर्वे माणसे परागंदा झाल्या 
कारणाने; ३० मागच्या पटकांत कितीएकांच्या 
दारफळण्या झाल्या. २ कुठेंबाचा पूण विध्वंत. ३ 


दिवाळे. दारभाजी स््ी० माठ नांवाची भाजी 
1 (-ठा), दार 
, २ उंबरा 


राहिल्य़ा कारणानं 1 


दार 


दारक्शीक न० दरवाज्याच्या चौकर्टाच्या माथ्या- 
वर पदार्थ ठेवण्यासाठी जी फळी बसाविठेली असते 
"ती, दारशींग स्त्री” दाराच्या चोकटींची जी 
बपह म्हणजे दारकसत तिला दिवा ठेवण्यासाठी 
जो खिळा ठोकतात तो. दारचा 'वि० ९ घराच्या 
दाराजवळ लाविलेला (आंबा , भाजी ,फुल्झाडें ३० 1) 
२ आपल्या दारांत [के दाराशी बसणारा 
( कुत्रा ), ये म्हणतांच येणारा ( माणूस ), इ०, 

दार [ फा० दापूतन्‌ ( ठेवणे ) पासून “दार री. 
हा प्रत्यय ] वि १ धारण करणारा, ठेवणारा ी 
बाळगणारा; उ० चोबजदार, भाल्दार, जोरदार, 
अमलदार, ४०, २ ऐपतदार; ' नादार? च्या 
च्यावतंकर्त्वे. 

दाराचिना (-णा ) [ सं० दन्तशाण ] पु० 
एक दूँतमंजनविशष, “ दारशणा, ? ' दारशिना 
(-णा ), ? 'दांतचिना,? हेही द्याच अथाचे ग््ब्द 
आद्वेत, 

दारणा पु० डोकोची 
खवले निघतात तो रोग, 

दारहळद्‌ | सं० दारहरिद्रा ] सी० एक 
भोषधी काष्टावशेप. 

दारा [ खं० दार पु० नित्यं अ० च०ऱ्म्पत्नी] 
स्त्री ० पत्नी; भार्या; लश्ञाची वायको, & दार- 
पारिम्रह पु०, दाराक्रया खीर विवाह, 
दारषणा [ खं० दार पत्नी; इंषणाच्स्शइच्छा , 


त्वचा शुष्क होऊन 


प्रेम ] स्त्री० पत्नी मिळावी अशी इच्छा , २ स्वपत्नी- | 


चरचे प्रेम, 

_ दारिद्य [सं०] न० गरोवी; अन्नवस्त्राची 
केाणकाला पौडादा[यक होते ता उणांव किं० 
कमतरता. 

दारुण [ सं८ ] वि ? कठिण, २ कठोर, 
इस्सह, ३ तांत्र, ४ निय. ८ भयंकर. ६ 
( साहित्य ) भयानक रत. ७ मग, पुष्य ; ज्येष्ठा , 


आणि मूळ, ही दारुण नक्षत्रे, 
दारुणा पु० डोक्याला होतो तो एक प्रका- 
रचा त्वयोग, 


दारू [ फा८ ] स्त्री ? औपध, २ प्याव- 


याचा एक अमली पदार्थ, ३ गंधक ० द्रव्यें 


सत केट आझ्ेलेयोगाने उडबावेयाचें 
राष. जब न 
:) बंदुक , फटाकडा , सुरुग, ट््ठ 


र्५्रे 


दालळचिर्ना 


मध्ये ठाततात. & दारू ठासणें १ मोठमोठ; 
घोटांनीं दारू पिणे. २ खूप दारू पिणे, : दा€ 
ढोसर्णे * अलाही ह्याच अथी प्रयोग आहे. दारू 
पिकाविणें प्पावयाची दारू तयार करणें. दारू- 
कलाली स्वी ०प्यावयाची दारू किया दांरूवरचा 
कर, दारूकाम न० उडवावयाच्या दारूचे पद! 
फटाकडे, नळे, चंद्रज्याते १४०, दारूखाना पु” 
१ दाळ जेथे पैसे देऊन प्यावयाला मिळते तें 
ठिकाण कि० हो दारू जर्थे केली जाते तें ठिकाण. 
२ उडवावयाची दारू बनाविली जाते किं० पाट 
विली जाते तें [ठकाण ह दारूगोळा पु० ए०८ व? 
उडवावयाची दारू, तोफा, बंदुका, ४० समुचयाने. 
दारूवाज, दारूखोर वि दार पिण्याचे ज्याल? 
व्यक्नन आहे असा. 

दारे [ म० : दार ? चें लवुत्वदर्शक रूप ]न” 
१ कुंपणाची पंक्ति मध्ये मोडली असतां पडते ती 
खिंड, २ पाण्याचा पाट मध्ये फुटल्यामुळे पडते ती 
खिंड, ३ भट्टीला ठोविलेळें असते ते. लहानसे 
दार-ज्यांतुन तर्पण आंत ढकलतात. ४ दर - 
वाड्याची दिंडी, ८ शेतखान्यांतील पाटी भग: 


! ज्यांतून ओढून घेतो तें दार, ६ कोणर्‍्याही बार- 


दानाला ठोविलेळें भोक,-आंतील पदार्थ वाढैर 
काढून घेण्यासाठी, & दारेकरी, दारोळ्या पु? 
पाटाचें पाणी वाफ्यांत सोडणारा रकिं० बंद कर- 
णारा वागवानाचा नोकर. 
दारोगा, दारोक्रा ! फा 
एकाद्या कचेरीचा किं० संस्थेचा 
देखरेख करणारा. 
दारोटा (-ठा ) मागे 'दारवटा (-ठा )? पह. 
दाढर्य [०] न० टृढपणा, पुढें दृढ? पहा. 
दाष्टांन्तिक [ सं? ] वि० 2 ज्याला दृष्टान्त 
यावयाचा आहे असा ( पदार्थ 3. २ दृष्टान्त द्ऊन 
स्पष्ट किं> विशद केलेला 3 दृष्टान्त द्यावयाल! 
उपयोगी पडेल असें ( वचन, वाक्‍य, ३०). ४ 
2शान्ताला लक्ष्ष जो उपमेयरूप अर्थ तो. 
दाल पु० वोट डोडबोट रुंदीचे विगलेले वस्त: 
कांठ; किनरी. [ रुंद पट्टा. 
दाल [ फा० दवाल ] स्त्रा० कातड्याचे 
दालचिनी स्त्री ० एका वृक्षाव्षापाची साळ,-ै 
छटटून मसाल्यांत घालतात. 


दारांगाह ] पु० 
व्यवस्थापक क ८ 


दालद्‌ 


दालद्‌ न० समुद्र ० खाडी यांतील मासे 
भरण्याचा बंदा किं० व्यवसाय. 8 दालदी पु० 
माले परणारांची एक जात ,-हे सुसल्मान अस- 
तात, भटाला तारवे आणि दालद्याला गोरवें 
मागें “ तारू ? शब्दांत ही हण पहा . तसेंच मागे 
“गाबती? शब्द पहा. विठदाल्यालेबंधाचा . दालदी 
वि० मासे पकडण्याच्या कामी योजले जातें तें 
( हाडके, मचवा ,४० ). 

दाळन, दाळान [ फा० दालाने ) न? 
मोठ्या दिवाणख्वान्याचा किं ०्खोलीचा पडदा ,भेत , 
इ०नीं वेंगळा केलेला भाग. 

दाली स्त्री? १ तरवार अंगावर आडकाव- 
ग्याचा पट्टा;तरबार कमरेशी लटकविष्याचा चाम- 
ल्याचा पट्टा. २ शिपायाचे एक चिन्ह. & 
कोणेकाक्षीं दाली बांधणें त्याला जिंकण्याला 
अभिमानाने ःज होगे. दालीबंद वि० तरवार 
दालीनें लटकावून सःज़ झालेला ( शिपायी ). 

दाळें न? संबळ दे जें वाजंत्याचें चमंबाध त्याच 


एक अधुक, 
दाह्या, दादला पु० नवरा. 
दाव [ सं० ] पु? १ अरण्य. २ वणवा. 
दावाज़्े, दावानल पु० वणवा. 
दाब [ सं० दामन्‌ ] न०९ 
लळे दोन फणस ( दुदांव ) 


( तिदांव ) . 

दांवण क दांवन [ लं० दामनी ] खी० 2 
गायी, बैल, ३० बांधावयाची अनेक दांवा ज्याला 
जागोजाग बांधला आत जल] दार हा 
दोन टोकांना दोन दुंग्यांशीं बांधलेला उत, च 
अश्या दाराला बांधलेला रि संमुज्यवाग ल 
उलेल्या चोरांची अशीच बॉवठेली पी पिया 


जनावरें ६०ची रांग. ल. 
विंग ] ल० फक्रि० ( काव" 

दावण १ म्‌० दाखा ] 

तेत ) दाखविणे. 


छे 


का ढेखास लाग- 


[ लहान दांब, 
दांवळी [म०' दांवें* चें क्या ल्प स्त्री० 
अ०] पु० ९ बत; वैर; विरोष, २ 


र्के० तीन फणलत 


९५३ 


दाशा 


दार्थावर आपलें असतें तें स्वत्त्व; हक; उ८ 
हा बांग मी तुला बक्षास दिला, त्याच्यावर 
माझा आतां दावा नाहीं. ३ दुसऱ्याच्या 
पदाथीवर आपला हक्क सांगणें. ४ फिर्याद; तक- 
रार. 8 दावादरफडा पु० ए० व० १ धमकी 
घालणें. २ चरफडाट ( करणें ). दावेकरी, 
दावेखेार, दावेदार पु० १ शत्र. २ आपलें अक- 
ल्याण करावयाला टपलेला. ३ आपला प्रतिपक्षी. 


: ४ हक्कदार. दावेदारी स्ा० शात्रत्व; आकत; 


विरोध. वि० आकततखोर; विरोधी. दावेदुष्मन, 
दावेदुस्मान पु १ शत्र. २ आपला द्वेष्टा. 
एकाद्यावर दावा उगविणें ( किं० घेणें )त्याचा 
सू घेणे. एकाद्यावर दावा सांगणें (किं० गाणें) 
त्याला धमकी , दहशत, किं० भते घालणें. दावा 
तोडणे दोघा माणसांतील विरोधाचें कारण नाहींसें 
करून त्यांच्यांत सलोखा करणें. एकाद्याचा 
दावा धरणें त्याच्याशीं शत्रुत्व करणें; त्याच्यावर 
दांत धरणें; त्याचा द्वेव करणें. दावा साधणे १ 
सूढ उगवून धेंगें. २ फिर्याद जिंके. 

दावाझि वर ' दाव * मध्यें पहा. 

दांवाळूं न? एक प्रकारचें अळू ,-डें पांढरे 
असतें. 

दांवें न० झाडावरचा कोंवळा फणस. 

दांबेंन० अळवाची मुळी. 

दांवें [ स॑० दामन्‌ ] न० गायी, म्हशी १४० 
वांधावयासार्ठां बिरड्यांनीं युक्त जा दोरी केलेली 
असते ती; ही दोरी ढावणीस कें० खुट्यांस अड- 
काविलेली असते. & दांबफणस एु० तक 
प्रकारचा फणस ,-हा झाडाला जमोर्नाच्या पाटात 
घरतो. दांव्यास दांवें देणें कोणेकाची गाय, किं० 
म्टैल व्याल्यास एक वासरू देण्याच्या शतींने ती 
गाय किं० म्हैस, आपल्या घरी आणून तिला 
ख्लाऊं पिऊं घालून तिचें द्ध ) तूप, ३० चा उप- 


भोग घेणें, महि 

दाहा पु० ९ अरूद भिंतीच्या पाटात भिंतीला 
मञजवुती किं० बळकटी येण्यासाठी जे लाकडाचे. 
आडवे दांडे भिंतींत रचाईंच्या वेळी धातलेले अत्ततात 
ते प्रत्येक, २ भिंतीच्या वर छपराच्या वांशांना 
आधारभूत जो आडवा वांसा तो टेकावयासाठ!, 


च्व्च् 


स्न्लप्च्या गना ज उमे खांब्र ठोविलळल असतात 
ने प्र्येक. 
उर ज्वश2व्क (सद ० इष्ट -भाकसस्यार. 
-कदाछाख देव वार जिणा दुष्ट माणसाच्या दृष्ट 
उणाच्या कृत्यांना देव यश देतो ( धैतागाचा 
उद्गार ), 
दाल | सं० ) पु० ? युलाम. २ चाकर. २ 
थावर, ४ शुद्दांच्या नांवापुढे याजावयाचा बट 
नानाचा शब्द;उ० गोपालदास, ८ आत्मज्ञानी , & 
दासानुदास पु १ कोणेकाच्या दासाचा दात.२ 
केक्ता आपगास कोणा समर्थांचा दासानु- 
डास म्हणवून धेतो; उ० मी. आपला दासानदास 
आहें, मी आपल्या उलट कसा जाईन १ 
दासी [ खं० ] स्त्री2 १ नोकर ल्यो.२ वेव्या, 
$ दार्खीधुत्र पु० रांडलेक ( शिवी ). 
दास्त ( फा० निगाह ( काळजी ) : दापूतनू्‌ 
£ ठेवणें ) पासून तोकडे रूप ] ह्ली० काळजी. 
पूवक वागवणूक ( पदा्थीर्चा किं माणसाची ) 
(० राखणें, ठेवणे, 
दास्त,न [ फा० ] न०? घान्यादिकांचा संग्रह 
एकेंन्साठा करण्याची क्रिया .२साठविठेले घान्यादिं, 
रे धान्यादि साठवावयाची जागा ;कोठार ४ गलव- 
नांत माल भरावयाची जागा, ५ पदार्थ किट 
नाणूस किं० जनावर यांची निगा किं० काळजी, 
1%० लावणें, ठेवणे , संभाळणे, & दास्तानदार 
३० ६ साठविलेल्या पदाथी ची उदीर, घुशी, इ८ 
नॉ रावी न करावी म्हणून नेमिलला अमल्दार, 
< ज्याच्या संप्रही विपुल थान्या दि अेगमीचे पदार्थ 
आहेत तो. 


षक वि... 
ऱ्च्छ त्र 


दाढूक | ख£ _ विर हाळ्णारा. कु” से, 

विस्तव. 

दाहूट वि: ? पौट,साहर्मा. २तछश्व;चलाक्व. 
& अतिलोंबळा तो. ओंबळ्या खाय दाहट 
बायको नित्रून जाय सोंवळेंपणा फार फार कर- 
णारा मनुः्य प्रसंगांत सांपडला असतां. ओंवळ्यान 
खातो. आणि कार्जाल तापट बायकोला धर ताडून 
जाण्याचा प्रसंग येता. ही म्हण अन्य अर्थानेही 
योजस्यांत येते, [ जाळणे, 

दाहूणे [ खं० दह: जळणे, जाळणें]ख ० क्रि० 

दाहून [ लं० ददूचच्जळणे, जाळणे ] न० 
जाळणे, 

दाहा, दाहावा मार्गे : दहा, दहावा पहा. 

दाहाट मागे : दहाट ? पहा, 

द हिजा [ म० दहा' ] पु० दहा मनुष्याचा 
( बिशषत: दहा शिपायांचा )तमुदाय किं० टोळी. 
२ कुळारग गांवांत कुळांचे सत्तेतील नव्हे अर्से जे 
ठिकाण खोताखालीं असतें ते. 

दाही [म० ददा ] क्रि? वि दहा ह्या 
संख्येनं गणून किं० सुणळें असतां; उ० आठ दार्ही 
ऐशी. 

दाहोत्तरा, दाहोतरा, दाहोत्रा [ मध्ददा ४ 
उत्तर ] पु० १ प्रतिमासी किं० प्रतिवर्षी शभर 
रुपयांस दहा रुपये व्यःज असा जो संकेत ० 
ठराव तों. २ शंभर पदार्थ ( केळी, नारळ,आंबरे , 


ही. चह 7 आडे , धा की व ग 
. ३० )विकत वेतले असतां दहा अधिक देण्याच 
_ सैकेत किं० ठराव. 


दास्य [सं ] न० 2 दासाची स्थिति; दास- . 


उणा. २ ताबेदारा; परवशता. 

दाखा पु० २ वहुरूप्यांचा एक प्रकार किं८ 
चंग, २ नीच, हलकट, पाजी (माणूम ), 

दाह[सं०] छु० १ जाळण्याची किं जळ- 
र्‍्याची क्रया;जळणें;जाळणें,२मनाला रागानं होतो 
नोताप. २३ ज्वरानें ) सर्वांच्या प्रखरतेसुळे, कि८ 
इवच्या उ्म्याने अगाडा होतो तो नात. ४ आग, 
नप र्म दाह? ह्या शब्दाचा अपभ्रष्ट रूपे'दाहा? 

डाहा, हीं हाच अथी योजिलीं जातात. ळू 
बंहीनाळ बळ सयाच्या उन्हाची प्रबरता ॥$८ 


डू ॥४. 
। पहा, & एकाद्याची डाळ गळणें (र्के० ब्रिक्णे, 


दाह्य [ सं ] वि० जाळण्याजोगा; जाळा” 
वयाला लायक. 

दाळ, डाळ [ खै० दल ] स्त्री० १ हरभरा! 
पावटा ,इढद्विदळ धान्यांच्या ए41 एका कण्यात 
जा दान भर्थुके अततात तों प्रत्येक, २ अश) 
अधुकें समुच्चयानें, टीप ,-ह्या दोन्ही अथी ढाळ 
हा शब्द आधिक रूढ आहे. मार्गे * डोळ 
कि०्शिजणें)याच्या युक्त्या , कपटे /ल्बाड्या, फ्रिभ 
डावपेच 'फलट्रूप होगे. दाळ नासणें, दाळ ' कक 
खाऊन गमाविणं १ आळशी होणें. २आज्ञामजन' 
होणें, आपल्या पोळीवर दाळ ओढणे ल 
टेपगा करणें, दाळकूण एु० दाळींचा तुकडा! 


द(ळगोट! पु०भरडून केलेऱ्या डाळीत राहिलेला 
म्ढ० न फुटलेहा दाणा, दाळापोठेय़ा वि ० 


| 
गर्राव; आतेशय सोम्य स्वभावाचा ( मनष्य ) 
दाळपीठ न० गरिगाऊ भोजन किं चरितार्थ. 
दाःळभाजी ख्थो० डाळ धालून केलेली भाजी. 
दाळभोपळा पु० डाळ घालून केळेली भोपळ्याची 
भाजी. दाळवांगें 
वांग्याचा भाजी, द'ळरोटी खी० ए० व० ता्थे 
नर्रीवाऊ जेवण, दाळरोटी सब बात खोटी जीवि- 
त्तांत महष्वाची वस्तु जेवग, इतर वस्तु कमी 
महत्वाच्या हात [ पहा 
दाळिंब, दाळिंबी मार्गे “ डाळिंब ? 'डाळिमी? 
दाळी, दाळें मार्गे ' डाळी, ? ' डाऴ * पहा 
दाक्षिणात्य [ सं॑० ] वि० १ दाक्षणंकडचा 
< नर्मदेच्या दक्षिणेकडचा . पु० दक्षिणा माणूत 
दाक्षिण्य [ सं० ] न० १ हेपा मेहेरबानी .२ 
छनुकूल वर्तन, ३ एकाद्याची मर्जी संभाळण. ४ 


चाशल्य, 


न० डाळ घालून केलेला । 


९५५ 


| 
| 
| 


| 
| 


| >. “> “ > 
दिंग्‌ [ सं० “ दिश्‌ * (दिशा) चें त्वर आणि 


ग्रृदु व्यंजन यांच्या पूवीचे रूप ] खरी० दिशा. & 
दिगंत पु८ १ दिशेच्या टोकावरचा प्रदेश देश. २ 
क्षितिज, २ खूप दूरचा प्रदेश. दिनेंबर वि 
नभ; नागवा. पु० १ जेन भिक्षुविशेष. २ शंकर. 
दिगंबरी स््री० दुर्गा देवी. दिंगाश, दिगीरर 
पु० दिशांचे जे अधिपति ते प्रथेक.दिग्गज पु० 
एरावत, पंडरीक, वामन, कुमुद, भंजन, पुष्प- 
दंत, सावंभाभ, आणणि सुप्र्ताक, हे जे अनुक्रमें पूर्व 
आम्तेबी ,द.क्षेण नेकंती ,पाश्चिम,वायव्य ,उत्तर,आणि 
शंशान्य, ह्या आठ दिशांचे रक्षक गज ते प्रत्येक.२ 
मोठा आणि धिप्पाड मागूस, २ जाडा विद्वान. 


, दिग्जय, दिग्विजय पु० सवं दिशांचे देश जिंकणे 

: दिस्विजञयर पु०मोठा पराक्रम (विनोदांतर्कि ०उपहा[- 
: सात). दिग्विजया पु०१ज्याण अनेक दश [जाकल 
* आहेत अमा राजा,रज्याणें अनेक पंडितांना वादांत 


दिकू [ स॑० दिश( दिशा ) चे कठार व्यंज- 
नापूरवीचें रूप ] स्त्रा० दशा & दिक्चक्र न०१ . 
मंगळ,रा्ट, ! 


जग ,२ क्षितिज.दिक्पति पु ०सर्स थुक 
शाने, चंद्र, वुध, आणि गुरु, जे दिशांचे स्वामी ते 
उर्‍्येक, दिक्पाळ [ सं० ] पु० छे, आभ, वम, 
नैक्रत, वरुण, वायु, कुबेर, शहा, है प्र्येक, माग 
* भ्नष्टदिकपाल ? पहा 

विक्क | ख० ] पु० हत्तांचा छावा 

दिक [ भ० ] वि० १ दलेला, २ थकल्हा 


ब्बंती पावलेला 

दिक्कत [ अ० दिकत्‌ ] खी० १ शंका ,संशय 
अनिष्टाची शंका, २ कचर; साशंक हातत 
नादी. चलबिचल, ४ हरकत; अडथळा 
दिक्कतखोर ॥१० ९ साशंक वृत्तीचा (मांणूस) 


२ ॥किळसुडा. २ [नेंदक 
मदा शका घेणारा, ५ 
नाहो अशी शांका ज्या 

द्क्तिती वि० १ सदा साश' 
चोखंदळा. ४ अनिष्टाची स 
झला ( माणूस ) 

दिक्कर [ स॑०] पु० त 
[ सै० ] स्त्री० लहान मुलगी 


जे बाजारांत चालल किं० 


चे संबंधानें येते भ(नाणे) 


ः& । 


जिंकिले आहे अस्ता पंडित, ३ ( विपर्रात लक्षणेने ) 
निर्लज्ज माणूत. दिडूमंडल न० १ आक्ताशयाचा 
विस्तार. २ सव दिशा 

दिग््‌भ्रंम पु० दिशाभूल 

दिगर [ फा० दीगरऱ्च्दुसरा, अन्य ]) वि० 
१ दुसरा. २ वाहेरचा .२स्वसत्ताक, स्वतंत्र;उ०दहा 
गांव दिंगर आहेत; पांच खाला आहेत. & 
दिंगरनंबर पु० एकाधा खाऱ्यांतांल [क० कचेरा- 
तील विविध विषयांचे दफतर. ]दिगरसमझसून 
[ फा० देगर--अ० मझ्मून ] क्रि वि 
शिवाय; आणषी असे का 

दिठी [ से० दाष्टे ] खी० ६४; नजर;एकादा 


: पदार्थांकडे टक लावून पाहाण्याची क्रिया 


दाषैक राष्ट ४ वाश्टाचा 


क. २ हुब्जतखार. ३ | 


दा भीति याला वाटत | 
| दरवाज्याला अस्ते ते शहाने शुर; दिंड 


रुण मुलगा, द्क्विरी | 


दिंड न० ९ कोऱ्या कापडांचें लांबट बांधलेले 


: जें ओझे तें कषि० जो ग्र्ठा ता. २ नागपंचर्माच्या 


दिवा आंत पुरण घालून उकडून काढतात ते 
गाठोड्याच्या आकाराचें पकान्नाविशेष, २ ल्य्माच्या 
समारभांत नवर्‍्याकडील वऱ्हाड्यांस पाठवणाचे 


| समया पांच वळे एकत्र करून दतात ता ससुच्च- 


याने. ४ पामर, कुळव, कोळपे, ६७ भउताचा 
आडवा दांडा, ५ लांकडाचा ओंडा, ६ मोठ्या 


दिडका, दिडता [म०्दीडनण्क आणि अर्धा] 
वि० १ अध्याने आवक ( माप, वजन, विस्तार , 


१०).उन्राजापूररा शरापेक्षां संगमेश्वरी शेर दिडका 
आहे. २ दाढ पदरी घडी घ्याची केली आहे असें 
(दक्ष), ३२ दोन अवयवांनी जें वत्त्रादि पूर्ण हातें 
त्यांतील एक अवयव ज्यांत अर्धा आहे. असे 
( वक्षाद); उ० नारायणगांवा पासोड्या दिडक्या 
दिसतात. 

दिडकी [ म दाड ] स्त्री» 2 दांड दुगाणीचें 
नाणें, २ पैसा हें नाणे.दिडकी स्थी० , दिडकं न० 
एकपासून शंभरापर्यंत जे क्रमांक त्यांच्या दाड- 
पर्टांची पांक्ते ( जी लहान मुलांकडून पाट करवून 
घेतात ) ती; उ० एक दोडें दीड ) वै दांडे तीन, 
तीन दॉो्डें साडेचार, इ० जी पॉक्त ती. 
दिंडा पु० एक जंगली झाड, 


(क्रं 


दिंडा स्त्री १ मोठ्या दरवाज्याच्या एका 
पानांत जें एक ल्ह्वानसें दार केलेले असतें तें. २ 
एक तेतुवाथविशेप, ३ वस्त्राच्या तुकड्यावर काढ- 
लेले माराते ३० चें चित्र मिरवणूकात लांब कार्ठांच्या 
टोकाला लावून नेतात तें किं तशा वल्तनानं तज- 
विळेली काठी, ४कोणऱ्याही देवाची रकव्थार पुरु- 
पाची किं०कांहो प्रसंगविशेषीं काढलेली मिरवणूक. 
२ उत्सवादिकांत देवाचा काडतात तो छविना ९ 
दिंडीगाण पु० दिंडी हें वाथ वाजवून [भैक्षा माग- 
णारा, दिंडीपताका स्त्री» अ० व देवाच्या 
मूर्तीची मिरवणू , काढतांना निघाले पताका 
वेत>ले आणि वार्थे वाजवीत चाललेले लोक. 

दिढी [ म० दीढ ] स्त्री० पदार्थाची दीडपट; 
अर्थासहित कोणत्याही पदार्थाचे परिमाण, & 
दिढीकाढी, दिडीवाढी स्थ्री> शेतकऱ्यास 
पेरावयासाठों किं० इतरांत संसारादिकांसाठीं एक- 
पट धान्य देऊन पुढें ततराइल दीडपट ( किं० स्तव्या 
पट ) थान्य परत घ्यावें असा जो व्यवहाराचा 
प्रकार तो;  वाढीदि्डा हाट शब्द ह्याच अर्थी 
योजतात. 

दिढे ,दिडे [ म० दौड ] क्रि० वि *्दीडपर्टानें 
उ० दहा दीडें पंधरा . 

डिढोतरा , दिढोत्रा [ म० 
( बर, अधिक ) ] पु० दरमहा 
रुपाया ह्या व्याजाचा दर, 

देवमाता . आरदितेय पु देव. 


2 


दीढ--सं० उत्तर 
दरशेकडा दांड 


९५ 


दिपत 


दिदारू [ फा० दोदारू- सुंदर ] वि० केवळ 
दिसण्यांत सुंदर; भपकेदार ( वस्र, माणूस, जना- 
वर, पदार्थ ), 

दिद्दक्षा [ स॑० ] सी ० पाहण्यांची तचे 

दिन [ सं० ] पु० १ दिवस, २ अहोरात्र. 
& दिनान्त पु० सायंकाळ, दिनान्तक पु? 
अंधकार, दिनाधे पु० दुपार, मध्यार, 
दिनपति, दिनकर, 'दिनमाणि पु० ख्य. 
दिनचर्या स्त्री> १ रोजचा कार्यक्रम, २ भोज" 
नादि ज्या निय क्रमांतील बावती र्‍या पतसुच्चयान; 
उ ह्या नाकररांत पेसा शिलकीस पडणार नार्ही; 
सरासरी दिनचर्या मात्र भागेल( किं ० चालेल 3-२ 
कघेरोंतील रोज केळेल्या कामांच्या नोंदीचें पुस्तक. 
दिननिवाह पु० गराीवाऊ गुजराण किं० रा वर 
तार्थ, दिनमान न० 2 सूयोदयापासन सूयास्ता- 
पर्यंत तीस धटिका हॅ कालमान, २ कांदा क 
गोष्टीविषयी कालाची ःअनुकूलता किं० प्रतिकूलता: 
३० केवळ नोकरी करून चार पैसे शिलक पडत र 
असे दिनमान राहिळ नाही. दिनघृद्ि द्या रा 
तिथीच्या अवर्धांत दोन सोंदय होतात टक अ 
दिनशुक्धि स्री» समयाचा शुभपणा; 0-2 | 
कार्य करावयाला कालाचें अनुकूल्य कि० कजा 
दिनक्षय २ पु० सूर्योदयानंतर लागलेल्या ति ह्वा 
दुसऱ्या दिवसाच्या सूर्योदयाचें पूजी ल्प ग 
तिर्थाचा र्‍हास, २ सायंकाळ, दिनावाधि >... मि 
दिवसार्चा कालमर्यादा, २ ( मराठीत ) नक 
आजचें कान उद्यांवर,परवावर ,असें लोटीत भल री 
होणारा उदार; उ० माझें काम दिनाववीवरे लॉट 
नको, तें ताबडतोब झालें पाहिजे. ति 

दिपणें, दिपावणें [ सं० पीपुल्यीक 
पेटणें ] अ० क्रि० २ पदार्थाचे तेज असह्यझा. 
मुळें ( डोळे ) आपलें पाहाण्याचें कतव्य पाश 
वयाला असमर्थ होणें; उ० विजेच्या दिव्याच कका 
डोळे दिपतात ( कि दिपावतात ). २ वि चा 
कल्यावर किं० चंद्रज्योत इ० विझल्यावर वव ! 
प्रकाश असूनसुद्धा डोळ्यांना कांहीं काळ 


क य त - अवावा पा 
पण, ३ कांहीं अद्भुत किं० अपूर्व देखावा १ हृ 


' चकित होणें. 


|॥ 


आ. प रति ; 
. दिपत, दिपवत [ सं० दोप (विव | 
कात] श्यो० २१ देवापुढे पणती, निर 


दिपवा 


नी. २ देवापुढे जी तांनवात करतांत तो 


( लागणें ). & दिपत ( किं० दिपवत ) धरणें. 
' स्वारांची छजारी बेले व्माडे. ऱ्ळ दिस्स्सदार: 


! दिमतदार पु० आपल्या हरा. अए्हेल्या, दुस- 


देवा पुढें तुपांत कापसाची वात जळत ठंवण्याचें 
जेत धरणें. 


दिपवा [ सं० दापूऱ्च्पकाशणें; सम० दिपणे ] | 


४० मर्ध्ये कापस्ताची ठत तुपांत जळत ठेवितात । 


यु० सर्व दिवसभर मेघांची अंधेरी असतां मधून , 


-मधून जो सूर्यप्रकाश कांहीं वेळ दिसतो तो. 


दिपवाळी, दिपावळी, दिवाळी [ लं० दीप । 


(दिवा) --आवली (पा क्ते)] स्री ० १ नरकचतुरशी- 
माखून चार दिवस दीपोत्साहपूवंक सण करतात ता. 


हे चार दिवस पुढें दिल्याप्रमाणे अतततात, आधन | 


कृष्ण चतुर्दशी ( नरक चतुर्दशी ), आधिनक्ृष्ण । क च प मन्या 
ती पर्वता । हवाली ० देखरेखाषालो असलेला. 


अमावास्या ( लक्ष्मीपूजन ), कातिक शुद्ध प्रति- 
उदा ( बालिप्रतिपदा ), कार्तिक झु& द्वितीया 
( यमारद्वतीया ० भाऊबीज ). २ मार्गशीर्ष 
शुद्ध प्रतिपदा,-ज्या दिवशी बैल शृंगारतात आणि 
"सण करतात ती, & दिपवाळींचा पाडवा पु० 
कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा, दिपवाळीचें भावाळणे 
न० खोताच्या मानासाठीं दिपवाळीच्या ्षणांत 
खोताच्य़ा पुढें प्रथध्न लावितात तो दिवा. 

दिपावणें मागें * दिपणें ? पहा, 

दिपुष्ट, दिपोष्ट [सं० दीप ( द्वि 3. 
उाःचेछष्ट ( खाऊन उरलेले) ] न० दवा माल- 
उविल्यावर पणती ४० त जें तेल राहिलेले अतत 
ते,  दिपुष्टेल ? म्हणजे असें शिल्लक राहिलेलं 
सेळ, & दिपुष्टाण, दिषोष्टाण स्री? माल- 
उिलेल्या दिव्याची घाण. 

दिमक [ हिं० दीमक्‌ ] पु० पक प्रकारची 
पांढरी मुंगी. 

दिमत ४० पुढें * दिम्मत ? १० पहा 

दिमाख [ अ० दिमाग ] पु० तारा; पट; 
नखेरेबार्जा, 8 दिमाखलंवडी आणि कानांत 

ऐट करावयाला भिकार 


१] ऐट फार आणि ू 
कस्तु (हा हास्यास्पद प्रकार, हाय ), दिमाखदार 
वि० ऐेदार, भपकेदार, शांभिवेत. यी 

, दिमत [ अ० ] खा ० दुसऱ्या 
पदार्थांवर त्याच्या संमत्तीनें चालाविलेला ताब्रा, 
स्वामित्व, कि'० आकार; दुसऱ्याच्या 


आकार , 


९५७ 


| 
|) 
1 
| 
1 
|] 


वलि 


पदाथीची आपणाकडे आलेली संरक्षणाची जवाव- 
दारी किं काळजी; उ० हा दागिना तुमच्या 
दिमतीस असूं द्या; उ० तुमच्या दिमतीच्या 


र्‍्याच्या वस्तूची निया राखणारा किं० काळडौ 
धेणारा क्ति व. करय्पएरा; ज्याच्या 
दिमतीस कांहीं पदार्थ भाहे तो त्या पदार्थांचा 
दैम्सतदार . द्स्मितवार वि० दुसऱ्याच्या दिमतीत 
असलेला. ॥्र० वि० ज्या माणसांच्या हवालीं 
कें० देखरेखीखाली कांहां पदार्थ किं० माणसें 
ठेविलेलीं आहेत त्यांच्या नांवांचा उललेख करून _ 
(केलेडी यादी) .दिस्मती, देमती ,वि ० दुतऱ्याच्या 


दिरंग, दिरिंग [ फा० ] पु० विल्व, उद्लीर , 
लांब्र्णावर ढकलणे, & दिरिंगाई, दिरिंगाइ खी० 
कांहीं काम एकसारखे लांब्र्णावर टाकांत जाणें 
किं० टार्कात जाण्याची प्रश्यात्ते; विलंब; उशार, 

दिरगदारी [फा० गिरफ्‌ताहदार्रा ]स्थी ० पृचा- 
शतीची, पेच!ची, किं८ अडचर्णारचा स्थिति. मागें 
: गिरिबदारी * पहा, 

दिल [ फा० दिल ] पु०, न० अंतःकरण 8 
दिलखुष (-श ) वि०आनंददायक; संतोषकारक; 
अंत:करण संतुष्ट किं० आनंदित करणारें ( गायन, 
वादन, भाषण, इ० ). दिल्खुशी (-षी ) 
स्ी० १ आनंदितपणारची स्थित; पंतुष्टपणा; 
मनाची चिंतारहित रति. २ स्वेच्छा; स्वयंप्रेर- 
गेने कांहीं काम करण्याची मोकळीक. दिलगीर 
वि० मनाप्रमाणें कांहीं गोष्ट न घडल्याकारण ह्स्- 
मुष्टा किं० खिन्न किं० दुःखी झालेला, दिलगिरी 

॥० खिन्नता; विषाद. दिलदप्त (प्वालरका 


हछा० 69 ि 
अंतःकरणख्यी चोपडी ,-र्जात घडलेली गोष्ट नांद- 


हेली असते, म्हणजे स्माते . दिलदार वि०१उदार 
अंतःकरणाचा; ज्याचें मन मोठें आहे अता;क्षछक 
गोष्टीकडे लक्ष्य न देणारा. २ संकटतमया ज्याचें 
ध्येय, उत्साह, किं० नेट खचत नाही "आ ; 
दिलदार्री स्त्री दिलदार असण्याचा गुण; देलदा- 

दि वि०सदैव प्रीतिकरीत राहाणारा 


रपणानदिलताजा व?" प 
( दकतरी भाषत ). देलादलासा पु० उत्तनन; 


दिलासा 


र्ट 


दिवस 


टेका देणें; कोणेकाला दिलेलें आश्वासन '( देणें ) 
द्विलपाक वि० पवित्र अंतःकरणाचा; साधा, 
निष्कपट, दिलभर [ फा० दिल्वर ] पु० प्रेमी; 
प्रेममात्र; यार; जार. दिलभरंवसा, दिल्भरोॉसा 
पु० कोणेकाला दिलेलं आश्वासन किं धीर किं 
टेका, २ कांहीं काम आपणाला रेटतां येईल अश्री 
स्वताची खातरी किं० असा वाटता ता भरंवसा. 
दिलभरी स्था ० उत्तेजन; भरंवसा, एक द्याची 
दिलभमरी करणें त्याला उत्तेजन देणे, एकद्याची 
दिलभरी होणें तो उत्तेजन पावर्णे; तो. उत्साह- 
युक्त हाणें. दिल फाकणे (०८ * 


फाकटणें ) 
संभ्रान्त [किं० अस्वस्थ होणें; कर्तव्यमूढ हाणे, 


दिलहवालळ,हवालादिल वि० अस्वस्थ आहे मन । 


ज्याचें असा ;चितायरस्त.दिलहवाली ,हवाल दिली 
स्थ्ची० मनाची अस्वस्थता किं०ठ चिताय़रस्तपणाची 
स्थिति. दिलावरी , दिलदिलावरी स्त्री” धाडस; 
स्वताच्या कर्तबगारीची खात्री; धमकदार्री. 

दिलासा [ हिं० ] पु० ९ भरंवसा; खात्री; 
छत्तेजन. २ इरादा; मनोगत 

दिल्ला स्थी० उत्तर हिंदुस्थानांतल एक मोठें 
शहर. कौरव पांडवांच्या काळचें हेंच हास्तिना पुर 
सरस विद्वानांचे मत आहे.&दिल्यीकर,दिलीवाला, 
देहाचा सोदा पु० अट्टल भामटा;विलेदर दिली 
तो बहुत दुर हे अर्धापि व्हावयार्चे काम झालेत्या 
कामाच्या मानानें पुष्कळच अधिक आहे 
झालें तें अग्दॉ थोडें झालें; गांठावयाचा पल्ला फार 
मोठा आहे. आमचे ' मराठी भाषेचे वाकप्रचार 
म्हणां, ३० ? हे पुस्तक ल्षांक ? ६३५ पहा 

दिवई [ म० दिवा ] स््ी०आपाढ महिन्याची 
अमावास्या; ह्या दिवश्शी लामणदिवे, सम्या, 
४० [दवे वासून स्वच्छ करून त्यांची पूजा कर- 
तात आणि कणकेच्या पणत्यांत वाती पेटवून 
लावतात;मग ते कणकेचे दिवे प्रसाद म्हणून खातात 
ह्या [दवसाला'दव्यांची आंवस ? असेंहां म्हणतात 

दिवई स्त्रीव्ज्याला लहान ल्हान नारळ येतात 
असा माड 

द्‌िवटा [ म दिवा ] पु० १ बारीक कार 


कांला ।चधी किं० कापूस गुंडाळून तेलांत मिज- 
चून प्रकाशार्थ पेटवितात ती. २ ( लाक्षणिक 3 


कुळाला कलंक छावण|रा मुलग अशा भुलास 


(> 


वरम 


५ दिवटी ? म्हणतात. & चंद्रम्‌ दिवटे 
थाळे मार्गे ' चंद्र । मध्ये पहा. 
दिवटी स्त्री> £ वटठुत वलन 
दंडाका( प्रकाशार्थ जा वात करतात ती. 
वातीस जा घातूची मूठ असते ती. २ नारळाच्या 
करवंटोचा केलेला हिलाल, & दिक्टी जोहार , 
द्विटी संलाम पु०दिवे लागणीच्या समयी राजा २० 
कांना त्यांचे नोकर चाकर करतात ते वंदन. 
दिवट्या पु० १ दिवर्टा वरणारा माणूस, २ कुल- 
कलेक असा पोरगा, दिवट्या वाघ पु० चित्तः; 
विधळ्या वाथ, द्िवटण, दिवठाण [ म० दिवा 
स्थान ] न० २ घरांतील मोठा [० मुख्य दिवा 
ठेवण्याची जागा.२ घरांतील नित्य दिवा लाव 
ण्याची जागा. [नवत 
दिवड न० एक जलचर सर्प; याला विष 
दिवली, दिवळी [ म० दिवा ] स्त्री"? 
लामणदिवा, ठाणवई, ३ जो दिवा. लावण्याचा 
लहानस्ता आधार ता, २ तेल, तप, १० पदा 
खोल वारदानांतन बाहेर कोढाबयापाठॉ टोकाशी 
परड असलेला लाखंड ३० चा दांडा, ३ १णती 
दिवस [ सं० ] पु० २ सयोदयावासून सस. 
स्तापर्यंतचा काळ, २ एका खर्यादयापासन दुसऱ्या 
सथोंदयापर्यंत चा काळ, ३ मृतासंबंवाचें औध्वदे” 
1हक ( ह्या अर्था अ० व ०: क्रि० करणे ) 
सूर्य किं० सूयाचे अन्ह; उ० दिवस पारेवर गेल' 
तेव्हां मी निघार्लो , ५ ( लश्षणेनें ) पौडा, उप" 
द्रव; उ० जेथ जावें तेथें डोईवर दिवस आहेच 
& अझून पाहिला दिवस आहे. ( कि० प्रथम 
किं० पूर्वे दिवस आहे ) अद्यापि कांहीं सुरा 
रणा नाही; पाहेली स्थितीच कायम आहे. चार 
देवप सासूचे चार दिवस सुनेचे १ सासरच्या 


गुंडाळून मोठो 
२्ह्या 


वैभवाचे दिवस असतां ती सुनेवर अधिकार गांजा 


विते, पुढें सन मोठा होऊन कर्ती सवती. झाल. 


म्हणजे घरांत सुनेचा आधिकार चालता. आ! 

सासूचे महृत्व कमी होतें. २ वैभवाची व्थित 
सदादित कायम रहात नाहॉ., दिवस काढण 

( किं० ढकलणे, लोटणें ) अडचणीच्या कि? 
पैचारतीच्या स्थितींत कालक़रमणा करणें; की 
बसता काळ घालविणे. दिवस घेऊन येणें ( 17 
जाणें ) दिवस मांवळावयाच्या अगोदर येणें (0 


दिवस 


जाणें ). दिवस ज्ञाती पण बोल ( किं०दाब्द ) 
रीहातो कोणी आपणाला शिवी दिली असली ्किं० 
ञ्प्रपणाला अपमानकारक शाब्द बोलला असला तर 
त्याचें स्मरण आपणाला सदैव डवचीत असतें.दिबस 
झाढावर येणें सूर्य उगवून वराच वेळ झालेला 
असणें. दिवस दारीं आला सर्य नुकतांच उग 
वश्य आहे, दिव स फिरणे वैभवाचे दिवस संपणे. 
दिवस मागें पाहतात आपत्काळ आला आहे, 
दिविसाउजेडी, ।दिवसासकट, दिवसापूर 


य (.» 


क्रि 'वि० वूर्य मावळावयाच्या अगोदर .दिवसानें 
डोकें काढणें स्थ नुकताच उगवलेला असणें. 
दिवसा बरोबर क्रि» वि० १ स्योदया. २ 
सस्ती. दिवसां मशाल लावणें(किं०पाजर्णे) 
अर्नारताच्या कृत्यांत निलूब्जपणानें काल घालाविणें. 
दिवसावर नजर देणें, दिवसासारखा होणें 
हलांची पारिस्थिते मनांत आणून वागगे; एकादी 
गोष्ट करणें आपणाल। आवडत नसली तरी इली 
ती करणें जरूर आहे इकडे लक्ष्य देऊन ती करा- 
वयाला शिद्ध होणें.दुसऱ्या दिवलावर नेणें(र्कि० 
ढकलणे ) १ लांबणीवर तारणें;दिरंगाश्वर लोटणे. 

तें पुढें करण्याचें 


२आज करणे सोयांचें नाहीं म्हणून 
डरविंग.नवा दिवस उगवणे कांही कठिण आजा- 
रातून र्कि०त्तंकटांतून बचावून किं०निभावून पार 
उढणे मागला प्रहर दिवस राहतां तिसऱ्या प्रहरो; 
दवस मावळाववाला एक प्रहर अवकाश असतां. 
वर्वीएवढा दिवस पु० वात संपातापासून तों 
ओप्म भरापर्यंतचे दिवस प्रत्येक. दिवसात स््री० 
(विवक्षित काळ टळून गेलेडा अवधि;विलंब; उशीर; 
दिरिंगाई.दिवसगुजारा पु० ,/दिवल गुजराण स्त्री 
१ विपत्तीचे दिवस कसेबसे काढणें ( करणे ). २ 
गरीबाऊ रांतरचिं जेवण जेवून दिवस्त धालावैणें 
( करंगें ). दिवलबळ न«दिवसाच्या प्रकाशाची 
अनुकूलता; ३० बारीक अक्षर वाचेण कत चित्र 
काढगे ४. दिवसाळाशिवाय चोप होणे शब्स 
नाहीं. दिवसभऱ्था पु०मन लावून काम न होर, 
गारा; दिवस्त मावळेल केव्हां आणे मी मजुरी 
घेऊन घरी जाईन केव्हां अशा बुद्धीनें काम करणारा 
मजूर. दिवसमजूरी स्ली० महिनाभर [के ०वर्षभर 
३० मुदत न ठरवितां फक्त एका एका दैवसाची 


मुदत ठरवून कांही काम करणें ॥क्रिं० नोकरी करणें 


९'५९ 


दिवा 


हा प्रकार; उ० मी एकाकडे चाकर रहात नाही. 
दिवसमजुरानें पोट भरतो. दिवसां क्रि० वि० १ 
दिवसाच्या प्रकाशांत. २ दिवसाच्या अवर्धात . 
दिबसांढवळ्यां ॥कर० वि० दिवसांच्या प्रकाशांत 
( निजपणानें कांहों निंपिड गोष्ट करणें).टीप,- 
दिवसाचा ढवळा ( हझ० पांडरा ) प्रकाश अस्ततां. 
दिवसा दरवडा पु० १ राज्यकरत्यांनें निलेज्यपणे 
क्ेळेडा अन्याय किं उकळलेले पैसे किं० लुबाड- 
लेली जर्मान १०, २ आपल्या पारेचयाच्छ 
किं० घरोब्याच्या माणसाने आपली संमति 
किं०परवानगी नसतां आपला कांहो पदार्थ उचळून 
नेगे. दिवसां दिवार्ळा सी ० दिवार्ळांत जशा 
खाये, पेये, दिवाबत्ती , वल्ले, प्रावरणें,नाचतमाशे , 
इ० मध्यें खर्च केला जातो त्ता नित्य खर्चे कर- 
ण्याचा प्रकार; उधळपट्टी; ० तूं अशी दिवसां 
दिवाळी केर्लापत तर पुढें तुला भाक मागावी 
लागेल.दरिवसाुदिवस, दिवसानदेवस, द्विसें 
दिवस, दिवसोंदिवध क्रे०वि०दिवत जातीलत्या 
क्रमाने; उत्तरोत्तर; उ० योविदपंत दिवतांनादवश्त 
धकत चालला आहे; उ८दिवसानुदिवत तो जास्ती 
जास्ती दारू पिऊ लागला आहे. दिवसाभऱ्याचा 
[क्रे० वि० [ [हिंगवचनांप्रमाणें फिरणारे अव्यय ] 
१ सत्रंध दिवसभर; सगळा दिवसभर; उ० मी 
दिवसाभऱ्या'चा श्रमलेला आणि उपोषित आहे. २ 
संबंध दिवसासाठी;उ० मला दिवसास फावत नाहीं 
म्हणून दिवसाभऱ्याचा संध्याकाळी जेवतो .द्वसा- 
भऱ्याचा वि० २ संत्रंप दिवसाला पुरण्याइतक;उ० 
अझून दिवसभऱ्याचें काम उरलें आहे. २ संबैध 

;उ०मी सकार्ळांच दिवसभऱ्याचें.जेवण 
पडतो .दिवसावडा पु०दिव- 
ताची मज्री;दिवसभर काम केल्याबद्दल्चो मजूरी; 
माही तुमच्याकडे चार दिवसातडें शिछक 
दिवसकर पु०सूर्य. दिवस- 


दिवसविरपस ए० 


दिवताप्ताठा 
जेवून कामाला बाहेर 


उ० र 
आहेत. दिवलशवर, 


एर त० पू, प्रत, 
साथेकोळे. 
ि द्विलें [ सम० दिवा--असें ] न० तांदुळाच्या 
पिठाचे एक खाद्योवशेष. 
दिवळ न० एक प्रकारचा निविंष सपे, 
द्वि [ सं० दीप ] पु० ९ ते, तूप, ३८ 
| मध्यें वात भिजवून प्रकाशाथे पऐरविता[त ती, काह! 


॥:६॥॥ ९ 


-यात्रविद्येषांत पेटविलली व!त र्क त्या वातीचा 
प्रकाश किं० ती वात ज्या पात्रविद्ोषांत ठेवतात 
सें पात्रविशष. हां दिव्याची पात्रे अनेक प्रकारची 
असतात ,-लामण [दैवा , रोवणादिवा , समई ,पणती 


त्ते पिठाचे दिवे प्रत्येक, २ वैशाख माहन्यांतालि 
अश्विनी , भरणी ,कृत्तिका ,र!द्रिणां, आणण मरृगशांप, 
ह्या पांच नक्षत्रांनीं युक्त दिवत,९एकाचद्या गांवांत 
९ क्रॅ देशांत ) दिवा लागत नाह्ठां ता 
उजाड झाला आहे; तो निजेन झाला “हृ. काणे 
काने दिवा ( कि० दिवे ) लावणें ता दुष्कृत्यान 
सवे लोकांस ठाऊक झालेला असणे; त्याचा वद- 
छोकिक झालेला असणें. दिवा सरसा करणें 
वातीचा काळी झाडून बातेऱ्यांत वात पुढे तारून 
वात चांगळी जड़ लागन प्रकाश आवक दऊ लागल 
शी करणें, दिव्याने दिवस काढणे ( किं८ 
उजाढणें ) सवे रात्रभर दिवा जळत ठवूब जागत 
चसणें,-आजाऱ्याच्या शुश्रपेत [कि० खंळण्यांत 
दिव्यानें रात्र (1० दिवस ) काढणें ( ्किं० 
टणें ) अत्यन्त आजारीपणाच्या स्थितांत असणें 
दिव्या वातारने शोधणे दिवहाच्या प्रकाशनही 
जेथे न दिसेल अद्या जागेंत हरवलेला कांडी पदार्थ 
दिव्याने शोवगें, दिव्याला निराप देणें, किं० 
दिव्याला पदर देणें ,/क० दिव्याला फूल देणें दिवा 
मलावणे टीप ,-तांडान फुंकर घालून दिवा मालवणें 
हे निषिढ, मानलेले आहे म्हणून वस्त्राच्या सोग्याचा 
वारा घाळून दिवा मालबिण्या चा चाल आपणांत 
आहे किं० असे. आमचे ' अथरालंकारांचे निरू- 
पंग ? ह्यांतील परिशिष्ट घ च्या शोवटची टीप 
पहा. दिवा (-व-)लावू (-लाव्या) पु० वदमाप 
॥णूस; अदकर्भांनी प्रसिद्द पावलला माणूस 
एदेवे आवाळा(-ळ्य़ा ) पु० निलंज्य आणि बद 
कमा भाणूस, [दव पु० अ० व ० दिवेपंचक नळ 
वैशाख माहिन्यांत[ल अध्विन्यादि जा पांच नक्षत्रे 
या व्यि ग़ वाळा 
छाबणे किं० दिवे लावण्याची ह. आही 
खावण्याचा समय, दिवेल ही. 
भदशांत मानवी वबत्तात स्थ ७ शीता 
[पण [क स्थापण्याचे 

काम, शहर, देश, ३० वतप्तविगे, २ भुतेखेतें 
शै 


इ०,२दिव्याच्या अंवसस [क ०विवाह]दकांत करतात | 


द 


चोर, दरवडेखोर, इ० च्या भयाने पळून जाऊन 
दुसरीकडे राहिलेल्या लोकांना परत बोलावून 


त्यांना पूवीच्या स्थळा राहावयास लावणे 
दिवलावणीचा कोल पु« ओसाड प्रदेश 
लटागवडास आणून तथ घरदार करून राह- 


णारांना कांहीं वर्ष सरकारसार| माफ वाला जाइ? 
अशा आश्वासनाची दिळली सनद. दिवे लावण 
न दिवा लावावयाचा जात ती पणती 
( मातीची किं० लोखंड, तांब्रे, ३० धातूंचा ). 
दिवे सलामी स्थी.० दिवे लावल्यावर वारगौर, 
मानकरी, ४० नां राजा ४० कांस सलाम, 
नमस्कार, ४० करणें किं० करण्याचा विधि किं० 
समारंभ. दिवेसळट्ट॑ स्त्री ० दिवा पेंटविण्याची 
अग्नाला गंधक ३० पदार्थ लावून केलेली काडी; 
आगकाडी, 

दिवा [ सं० ] क्रि वि दिवसास; दिव- 
साच्या अवर्धात. & ॥दिवान्ध, दिवाभीत पु० 
घुबड, दिव!कर पु० सूर्य. दिवाकार्ति पु० २ 
डाळ. २ न्हावी. दिवातन वि० दिवसाचे 
दिवा व्डावया चें; दिवतासंबंधाचें. दिवानिशा 
दिवारात्रि क्रि वि० रांत्रादवस. 

दिवाण, दिवाणननी [ फा० दीवान्‌ ] 
पु० 2 मुख्य मंत्री. २ सरकारसारा वसल 
करण्याच्या  कामावरचा आधिकारी. & 
दिवाण न०, दिवाणखाना पु०७ ( फा? 
दीवान्‌--खानाहू ] १ राजाचा दरबार भरा- 
वयाची जागा, २ कोणाही माणसाच्या धरांत 
चारचोधांच्या भेटी घेण्याची जागा. ३ दिजाण 
म्ह० सरकारला कोणत्याही बाबतीसंब्रंधाने जें 
देणें तें.४दिवाग म्ह०सरकारांत निकालासाठी 1० 
विचारासाठॉ पाठविलेले प्रकरण; उ०खोती'च वतन 
बहुत दिवस दिवाणांत आहे. दिवाणाचे तेळ 
पदरांत घेणें आपल्या वरिष्ठाकडून आलिळी 
ढेंगगी आपली कितीही गैरसोय होत असली तरी 
पथक्ररावी (म्ह० आव्हेरू नये). दिवाण अललामी 
स्त्री? १ कोणीही सरकारी अधिक्रारी, २ तर 
कारचा कोणत्याही खात्याकडचा नोकर. २ तर" 
कारनें करून दिलेळें वपषीसन इ०. दिवाणगिरी 
स्त्री० दिवाणाचा हुद्दा, अधिकार, किं० कायेक्षेत्र 
दिवाणचावडी स्थी० सरकारचें न्यायखाते 


दिवातें 


दिव.णदरत्रार पु०, न० १ राजाची [्के८ कोणा 
बड्या अधिक्राऱ्याची लोकांच्या भेटी घेण्याची किं० 
खटल्यांचे निकाल करण्याचा जागा. २ राजानें 
किं त्याच्या अधिकाऱ्याने कांहॉ. बाबतीचा 
चौकशी करून दिलेला निकाल; उ० ह्या गोष्टीचा 
द्विवाणदरबार कधीच झालेला आहे. दिवाणदश्त 
पु०, न०, 'दिवाणधारा, दिवाणसारा पु० 
कोणत्याडी प्रकारचे सरकारला द्यावयाचें द्रव्य ४०. 
दिवाणादुथ्यम पु मुख्य दिवाणाच्या हाताखालचा 

दिवाणी [फा० दीवानी] वि० मुलको 


आर्धक्रारा. 1] 
( खातें, खटला, दावा, ३० ). उल्ट “फौजदारी .! 


[दिवाणी अदालत स्त्री» देगेंधेणें, हक, ३० 
ब्राबर्तांत चौकशी करण्याचें सरकारी खातें. 
दिवाणी क्षांप पु० अ० व० सरकारनें 
साऱ्यादाखल घेतलेल्या त [डमाडांच्या फांद्या . 

वर किं० इतरत्र काम करा- 


दिवातें न० रोता 

वयास जाणारे गडी तेथेंच खावयासाठा जें जेवण 

बरोबर घेऊन जात!त ते. र | 
दिवान्ध [ सं० द्वि ( दिवतात )--अंध 

(आंधळा ) ] छु० १ दिवसां ज्याला दिसत नाहीं 

तो मनुष्य किं० क्ोंगताही प्राणी, २ धुवड, माग 


५ दिवा * मध्यें पहा. 
दिवान ४० मार्गे ' दिवाण २३० पहा. 
दिवाना [ फा? दीवानाह्‌ ] वि८ ९ वडा. 
२ मूर्घ, अचरट. & देख दिवाने आपना 


सोदा अरे मूर्खा, तुझ काम तू. कर! दुसऱ्याच्या 


कामांत ठबवुडूं नको. र क 
दिवार (-ल ) [ फा० दावार्‌ ] स्त्री 
भिंत, 8 दिवालगिरी स्त्री दवा, वालशीट, 
इ० साठीं भिंतींत ठोकलेला 
फट बाळखोर इ० पुढें" दिवाळें ' मध्यें पहा. 
द्विवाळसण पुढें“ दिवाळी ? मध्ये पहा. प 
० दीप; म० दवा; र्ल? 
क्त 1 स्री १ आश्विन कृष्ण चतुर्दशी 
क्क चतुररशी )) आश्वित अमावास्या ( ल्क्ष्मी- 
तिपदा ( बलिप्रातपद! १] 
द्वितीया [्के०भाऊ- 
लोकांचा सण, 
हिला' थोरली 


हो कार्तिक शुद्ध द्वितीया(यम 
ब्रीज ) हया चार दिवसांचा हिंदू 


२ मार्गशीर्ष थु प्रात 
६१ 


९६८९ 


खिळा, आंकडा, 


दिवाळी 


कें० देवांची ० युरांची दिवाळी ? अक्र 
अन्य नांवे आहेत. २ भक्ष्यभोज्यादि पदार्थाची 
स्रमराद्वे ० विपुलता [किं अशा समर्दाचा ।० 
विपुलतेचा उपभोग किं० ह्या उपभोगांत घाल 
विलेला काळ; उ० त्याचें घरा आज जिल्व्यांची 
दिवाळी झाली; उ० त्याच्या घरी रोज दिवाळी 
आहे. & दिवाळीचा दिवा पु० दिवाळी हाः 
सण, वर दिवाळी ? अर्थ १ पहा. दिवाळीचा 
साल न० व्यापारी लोकांचें वर्ष; हें दिवाळीला 
सुरूं होतें; ह्या सालच्या आरंभाला व्यापारी लोक; 
नव्य़ा चोपड्यांयर हिशेन इ० लिहू लागतात. मग-- 
साल, पाडव्याचें ताल, हो इतर प्रकारची तले 
किं० वर्षे. असेल त्य़ा दिवशीं.दिवाळी, नसेल 
त्या दिवश्शा शिमगा पैसा जवळ अततां पुढच 
विचार न करतां उधळपट्टी करणें आणि नसेल 
त्या दिवशां चरफडत बसणें किं०्बोव मारीत बतगें 
( हा मूर्पणा होय ). दसऱ्यांवून जगल्यास 
दिवाळीचे बेत करूं १ पुढच्या गोष्टीचे बेत 
पुढें करतां येतील. रदसऱ्यापर्यंत >पण जगल्यास 
पुढचे बेत पुढें करतां येतील. २ दततऱ्याची शाखता 
नाहो, मग दिवाळीचे बेत कशाला करावयाचे ? 
द्विवाळसण पु० १ दिवाळी हा सण, २ आपश्वा 
मुलीच्या लय्नानंतरच्या पहिल्या बलिप्रतिपदेच्या 
दिवशां आपल्या जांवयाला जेवावयाला वोलावून 
त्याला पागोटे, कंठो ; सहे, इ०देण्याचा विधि किं 
समारंभ, 

दिवाळें, दिवाळूं [ ल॑० दीप; म० दिवा ]. . 
'न० व्यवहार ्कि० व्यापार घुडाल्यामुळें कर्जे> 
दारांची कर्जे न फेडतां येण्याची स्थिति जी 
सावकार, कारखानदार, इ० ना 
प्राप्त होते ती. त्याचें द्विवाळें निवाळें किं० वाजलें;, 
त्याणें दिवाळे काढलें, असे ह्या शब्दाचे. प्रयोग' 
होतात. & एकाद्या खाद्यपेयाचें दिवाळेंः 
वाजणें जेवावयाला किं० फराळाला असलल्याः 
शतलेला पदार्थ शिळक न राहि-- 


दुकानदार , 


माणप्तांनौं मा] 
लैला असणें. 

दिवाळी खी० भाद्रपद आणि आश्विन, ह्या 
महिन्यांत उगवते तें भोपळ्याच्या जातीचें एक झाड; 
त्याला'कडू दोडको? असेंही म्हणतात.दिवाळे न 
दिवाळी ह्या झाडाचे फूह किं फळ, 


काची 


दिवी [ म? दिवा ] स्री एक प्रकारचा 
दडेवा हा लाकडाच्या आधारावर ठेविलेला 
असता क्रिं० उभ्या लाखंडा सळडच्या टाकाला 
असता . 
दिवे न० एक केंदविद्वाप; हा 
कटू असता. | 
दिव्य | खेै० ] वि ८ स्दगीय; स्वगस्थ, 
वांता साजना क्रि डाचत असा, २ अत्यन्त 
टर. संदर. ३ लोकोत्तर. न? ८१ काह! 
नाच्या समर्थनार्थ केलेले जे कांदा अलाकक 
० अचाट कृत्य तें; उ० सातिनें आपल्या पाव 
याची “मास खात्री पटाविण्याकरतां आझ्श्रव 
शाचे दिव्य केल. २ कांहो देतुसिव्यथ करावयाच 
प असाधारण आत्मत्यागाचे छृत्य त /-ज्यायाग 
जपले सर्वस्व कंसास लागून आपगांस ॥नभावून 
जावबाचे असते; उ० 1 दस्थरानला स्वातत्र्य- 
ज्राप्यरश्रे प्रचंड स्वार्थत्याग कला पाहूज; या 
दरेव्यांतन पार पडण्याची धमकरदांरां असंल तरच 
त्याची आश्या. ३ भयंकर संकट; पाचा कि० 
चंचाइताची स्थिति: उ० परमेश्वरा, वरापाचा जाव 
वांचजवावा तर पावित्र्य जाते, पावित्र्य संभाळावे 
वतर पयांचा जीव जाणार ! या. दिव्यांतून मला 
दार पाडण्यास तुझ्यावांचून कोण आहे ? दिव्य 
उतरण, दिव्गरास उतरण, एदव्यादन उतरण 
मोट्या संकटांतून यशस्वा रात!न पार पडणे ,दिन्य 
ल्हागण दिव्यांतत न उतरण, एदब्यचक्छ पु० 
ददेव्यदष्टि सरी० चमंचश्षेनां न दसणाऱ्या गाष्टांही 
डिसाव्या अशी द्राष्ट; उ० व्यासाना संजयाला 
व्रदष्टि दिल्यामुळे कुरुक्षेत्रावराल संगय्नामाचें 
वर्णन त्यास थतराप्टाजवळ करतां आलें. वि ० 
एक्व्यदरष्टि असळला. दिव्यदह पु० १ स्वगाय वपु 
जरा र्म, दुगीवे ,इ०ना राहत आणि तजस्वी ,सुंदर 
ेवतुल्य असें शरीर. २ अत्यन्त सुंदर , सुदढ, 
स्द्याक्त  संतेज असा देह. दिव्यदेही वि ० दिव्य- 
उद असलेला . दिव्यपादुका स्त्री” अ० व० ? 
देवाच्या पादुका, २ देवाने दिलेल्या अलौकिक 
क असलल्या पादुका दिव्यप्रकाशा पु० 
जजन क एदव्यबाण पु० दव्यशाक्त अस- 
“जी ल्ह्ष्प वेधून पुन्हां भात्यांत येऊन 
डत, टिव्यरखू्प न० १ स्वगीय लावण्याने युक्त 


काळा आणि 


क स] ब्प, 
ळे 


? शं 


द्वि बट 


' लोकात्तर प्रभाव असळेली 


२ दिशा 


असे स्वल्प. २ देवांना योग्य असे स्वरूप, 
दिव्यश्याक्त स्थी ० देवांना साजेशी 1० लोकोत्तर 
शक्ति. द्िव्यस्थान न० स्वर्ग; इंद्रादि देवाचे 
वास्नव्यस्थान. दिव्यज्ञान न० तिन्ढी लोकांचे 
व तिन्डा कालांचे ज्ञान. दिव्यज्ञानी वि? 
वबिडाकजञ व त्रिकालश. दिव्य़ांगना स्वी ०१ स्वगेस्थ 
देवता .२ अप्सरा. दिन्पादकळ न ० पाऊन, दिव्या - 
पावे ख्यी८ दिव्यशांक असणारी वनस्यात 
वनस्थात . दिव्यकळा! 
स्त्रा2 गळय़रांथ, गळर्‍चुट्या 

दिल्या | खं० ] स्त्राी2 ९ वान्तिष्ट स्वलाच्या 


किं० बिंदुंच्या अवेक्षेने पढाथावशपाची आस्थात 


गमनमार्ग. २ पूव, पांश्वम, ३० साक्ष 
स्थितोच्प़ा द्शकज्या वाज या प्रत्येक;उ०पुण्याच्या 
उत्तरेस मुंबई आहे. मुख्य दशा चार आहेत;(?) 
पूव, (२) पश्चिम, ( ३२) शण, आण (४ ) 
उत्तर, उपदिशा चा आहेत; (२) आग्नेय, 
(२) नैक्रय, (२) वायव्य, आणि (४) 
इंशान्व; वरची दिशा आणि खालची दिशा ह्या 
दोन मिठ्ठन एकंदर दहा दिशा. २ विशिष्ट स्थाना- 
प्रन जाण्याचा मार्ग. २ कोणच्या पद्धतीनें विशिष्ट 
ध्येय गांठतां येईळ तो मार्ग, ४ कोगच्या सरणीन 
कांडी विशेष्ट गोष्ट कि० कांति करावयाची ह्या 
संतंथांची सूचना ॥क० निदेश. ५ कोणत्य़ाहा 
विषयांत सुलभ रीतीनें प्रवेश करण्यासंबंचा चा 
सचना. ६ विश्षेष्ट पदार्थाकडे करिं० विषयाकडे 
पद्दावयाची सरणी; द्रष्टिकोन, ७ सरणी , पडती, 
( सामान्यतः ). ८ दहा ही संख्या ( चार 
देशा, चार उपदिशा, खालची आणि वरची, 
अशा एकंदर दहा दिशा होतात यावरून ). 8 
दिशस ( कि० बहिदेंशेल ) जाणें मलावरल- 
जता्थ घराच्या बाहेर ( म्ह० परसांत 14० 
रानांत ) जागे. कोणेकाला चारी दिला 
मोकळ्या होणें १ त्याला वाटेल तिकडे जाण्याला 
मोकळीक प्राप्त होगे. २ त्याच्या स्वैराचाराठा 
आळा घाल्गारें कोणी माणूस शिल्लक न राहाण. 
दिशाभूल स्त्री० 2 खर्‍या दिशसंवंधानें चूर्क 
किं० भ्रांति. २ योग्य किं० खऱ्या दिदेसित्रवांन 
अज्ञान. ३ योग्य धोरणांविषयां अज्ञान; भलत्याच 
गाकडे प्रेवृत्ति किं कल. ४ अपारि वैर्वँ 


ठकाणा गेळें असतां पूर्व कोणती, पश्चिम कारात! 
डे झटदिशी ल्ट्प़ांत न व१., क्रि होणे, करण 
हा दाखविणे 2 विष्ट ध्यव गांठण्याचा 
मार्ग दाखवून देणें. २ काढ! कांत करावयाची 
गुत्री सांगर्गे. दिशा फाकणे ( किं० फुलण 
पालटण ) संथादयात के० चेद्रोद्रय कि०सत्रा 
दय होऊन, किं० तारे. दिवे. लागून तव ड्शि 
प्रकाशयुक्त होणें दिशा भारणं (० बांधणें ) 
» आपण जें कपट करतों ते का्णांकडूनहा दुस 
यास न दिसेल अर्शी! मत्रसाम्थ्यानें तजवीज 
२ विशिष्ट प्रदेशांतील लांकांत कांढ 
राग पस्तरणे ॥कि८ 
दिश्ाप्रकारा 
दशा प्रका- 


करणें 
ंत्रसामर्थ्यांच्या योगाने काहा 
किं० त्यांना कांहीं संकटांत लाटण 
यु “खर्य किं०चेर उदयास आल्यामुळे । 


झामय्र होणे 

दिशी क्रि 1व८ 
अड्ा। रात!न, «० अथ ५ 
झटदिरशी, फ्टदशा, क 
: कन्‌,*कर,' दिना, 
दिवस्त, दीत, ईत ] क्र 
शा आहे या अबवात 
२ योग्य वेळीं; संथा 
चें अळमरळम दितंत 


प्रकारे,अमुक आवाज हाई 
ह्याबिणारा हा. प्रत्यय 
आहे; उ० डदिशी. हाच 
अर्थांच र्तर प्रत्यय 
_ दिशाच [म 
इवे० 2 दिवसाचा प्रका 
वुडावयाच्या अगादर 
यंदां पावसा! 
जपले पाढज 
म दिवस ४ गात ] 
[जचें काम उद्या- 
झंकाम दैसगती- 


*३०, 


दिवस 
-न ्ाऊं देतां; उ० 
-द्रिशांच बेगरमीविषया 

दिसगत दिवसगात ॥| 
र: विलंब्र;दि!रंगार 


स्त्री उशा 
लणें;उ०मा 


र, परवावर अस ढ्क 
चर लोटू नका 

णं तेपाहिले 

ष्ट 


र र्दानि 


क्रि> वि० सयोस्ताच्या अगोदर; दिवस मावळा- 
वयाच्या पूर्वी, 

दींगर [ फा० दोग नव्भन्प, दुसर: परकी ] 
वि० 2 दसरा, अन्य. २ परका, मागे “ दिगर र 
पहा. 

दीठ [ स०दाष्टि ] खा०१ दृष्टि, २ बुद्धीची 
आकलनात ( कवितत ) 

ड, दीढ 'वि० अ्ध्यासाहत एक 
रुपाया म्हणज सोळा आणे आणि आठ आण ह? 
चोवीस आणे ही रकम; उ० दोड ताळा म्ह्वारा 
माले आगि सहा मासे मिळून एकंदर अठरा मासे 
इतके वजन.&दीड कानाचा विठ्थोडास्ता बहिरा 


दड डोळ्याचा व८ ज्याला चांगलसं ॥दसत नाह! 
बे० ज्याचा एक पाय 


उ० दाड 


असा. दीड पायाचा । 
आखूड आहे असा. दांड हाताचा 1 ज्याचा 
एक हात असावा तितका लांत्र असून दुसरा हात 

अत्ता. 


ळें आखूड झालेला आहे 
दीड चतुर; दीड राहाणा 1१०८ आपणाला इतर 
लोकांपेक्षा दीडपट अक्कल आहे असें समजणारा 


पण ज्याला खरोखरी सुळाच अक्कल नाही असा 
मूर्ख; बेअकली . दड दमडीचा विठ०्ज्यांचो कमत 
दीड दमढा म्ह अत्पल्य आहे. असा; 
कुचाकिमती चा भिकार; नादान दीड दमडाचा 
शिपायी पु० भितरा म्हणून लढण्याच्या उपय 
गाचा नव्डे असता शिपायी. दीड दांडा स्ी०खोटी 
तराजू; जिच्या दांडीची एक बाज दुसरी पेक्षां 
आखूड आहे. अशी तराजू. दीडमाण खा? 


मणाच वजन 
दीन [. ल ] 


देवी इ० मु 


बि० १ निर्धन, २ अनाथ 
द्रव्यारिक्त देऊन उयाला मदत करणे योग्य आहे 
अल्ला. ३ विपन्न; दुःखा & हताश; केविलवाणा 
७नम्रपणाचा किंग्दया उत्पन्न करणारा(स्वर ,मुद्रा, 


&$ दीनदयाळ वि० दीनावर दया कर 
हे अस्ता (परमं्वर साधु, 


ण्याची ज्या 
वि० दीनाला साहाय्य कर- 


दान 


* 


दीनव्त्स्ल, दीनाऱ्वपी, दीनामिम!ना २०८ 
दीनावर दया करप्याचा स्वभाव ज्याचा असा. 
दींनवाणा ॥वि० केविळवाणा; दया उत्पन्न कर- 
णारा. दोनोद्धार पु० विपत्न माणसाला वरच्या 
दर्जात्त पोचावैर्णे; विपन्नांची विप,त्त दूर करणे. 

दीन [ अ० दीनच्यर्म ] पु० ? धर्म. २ 
महंमदाने स्थापिलेला धर्म. & दीन ! दीन ! ! 
उ० वा० धर्म ! धम ! धमांच्या रक्षणार्थ उठा 


९८४ 


र्दीक्षाः 


आणि उदाहरणें आमचे “ अ्थअल्कारांरचे निल- 
पण ? ह्या पुस्तकांत पहा, 

दीपन [ सं० ] न० ? पेटविणें, २ चेतविणे, 
२ पचन वाढविणे, 

दीपिका [ सै० ] स्थरी० १ दिवा ठेवण्याचा 


, आधार ,-ठाणवडं ३०. २ लान दिवा.३टीका ग्रंथ, 


ऑर्के० लढा ! महंमदाच्या धमांचा विज्य असो ! 


दीनदुनिया खातरींत नसणे धम आणि ल्ोकेक 
यांना धिक्कारणे के० यांची परवा न करणें. 

दीप [ लं० दीपन्व्दिवा ] पु० ९ दिवा. २ 
दिव्याचा आवार; ठाणवईड इ०. & दींपान्विता 
स्ही० अमावास्या. दीपारा'ःबन न० आरती. 
दोचाली, दीपावली स्त्री० १ दिव्यांची पंक्ति. 
२ दिव्यांनी केलेली रोपनाशई. ३ दिवाळी हा सण, 
दीपोत्सव पु०दिवाळीचा सण.मागे' दिवाळी पहा 


दोपकालिका स्त्रीदेव्याची ज्योत.दीपाकिट्ट न० 


काजळ.दीपमाल। स्त्री८दिपमाळ.दीपकल्याण पु० 
गायनांतील एक राग. दीपचंदी स््रा2 होरी- 


'क्षाचें एक गाणें. ढीपदशीन न० १ सायंकाळी 
दिवा लावल्यावर नमस्कारपूर्वक घेतात तें 
दिव्यात्ते दर्शन, २ दिवेलावणीचा समय. दिपाच! 
कवडा पु० १ अत्यंत अशक्त माणूत. २ ग्रृह- 
कत्यादि व्यवहारांत जो केवळ नांवाचा मात्र धनी 
तो.कवडा प्रतिबिंब, मागें “ कवडा पहा. 


'दीपक [ सं० ] वि० २ पेटविणारा. २ उत्ते- 
जक. २ (वैेद्यकांत ) क्षा उललन्न करणारे 
एआष१ इ० ). पु० १ दिवा. २ ल्हानसा दिवा. 
दे प्रकाश. ४ मदन. ५ कांदा. ६ ( संगीतांत ) 
एक रागविदप, ७ ( साहित्य ) प्रकृत आणि 
अप्रकृूत अझा दोन्ही प्रकारच्या वस्तूंचा प्ाधारण 
थरमे-( युणरूप किं० क्रियारूपष ) एकच वेळां 
एकाच वाक्यांत सांगितलेला असतो तेथे होतो जो 
अर्लकार त्याला * दीपक ' हणतात. तसे'च एकच 
विभेकत्यन्त नाम अनेक क्रियापदांशीं कोणत्या तरी 
कारकसेंबधान जुळलेले असतें तेव्हां जो अलंकार 


होतो त्यालाही * दो हू विर 
। त्यालाही दोपक ' म्हणतात विशष घुलासा 


४टीका, 

दीस | सं० 1 वि० ९ जळणार. २ जळलेल, 
३ तेजस्वी, ४ प्रखर, उग्र. ५ स्पष्ट, ठळक, असं-. 
दिग्ध, & दोष्ांछु पु० सूर्य. दील्लोपल पु 
सृयकांत मणि. 

दाप्ति [ सं०] स्त्री> १ तेज, प्रकाश. २ 
सोदर्य, & दोप्तिमानू वि० 2 तेजस्वी; प्रकाश- 
युक्ते. २ भव्य. 

दोर [ सॅ देवर ] पु० नवऱ्याचा भाऊ. 

दीर्घ [ सं० ] वि० १ लांब (स्थळ, काळ, ४० 
संत्रंवांत ).२ युरु( स्वर );द्रिमात्राक ( स्वर ). २ 
विस्तृत; विस्तीग, & दीर्घायु वि? पुष्कळ दिवस 


' जगणारा, २ पुष्कळ आहे आयुष्य ज्याचें तो; उ० 
ह अ स्त्रा . तूं दीर्घायु हो ! पु० मार्केडेय. दार्घदर्श्षी वि 
सारखी गायनांतील एक चीज; होळांत म्हणा- । 


१ दूरदर्शी .२ भूतभाविं्यज्ञ.दीर्धानद्रा स्त्री मर" 
दीघंखूत्र, दीघंसूत्री वि०काम करण्यांत बिती; 
चेंगट.दीधचतुरस्त्र वि० सदी पेक्षा ज्याची लांब 
अधिक आहे आणि ज्याचे चारों कोपरे काटकोर्न 
आहेत असें (क्षेत्र वर, ४०) .दीघच्छंंदी वि० एकच 
नाद फार दिवस धरून बसणारा; नादिष्ट; छांद 


४१ 


दीर्घद्वेषी वि मनांत फार दिवस द्वेष बाळगणार!” 


> री 


दा्घप्रयत्न पु० अनेक अडचणी किं० वित्त १" 
संकटे आलो तरी आपलें ध्येय न सोडणे. दीघिवर्ठुळ 
न०लांब्रोडें वर्तुळ;ज्याला दोन केने आहेत असें वर्घु 
दीधरांका स्त्री० मलविसर्जन.ल्घुशंका म्ह० १ 
किं० मूत्रवित्तजेन. _ 

दींघिका [ स० ] स्त्री,» १ मोठे तळ. 
पाहिर्‍यांची विहीर . 

दीण॑ [ स॑० ] वि० फाटलेले; फाटके. _ 

दीक्षा [ स॑० ] सथी० १ यजञर्निमित्त (.... 
स्वीकारणे; अंगीकृत जें त्रतादि तें समाप्त ही 
तत्संबंधाचे नियम पाळणे. २ कांही. आचरणा 
किं० वर्तनाची जी सरगी तिचा खौीकार; 


दीक्षित 


आलीकडे याणें चांगली दीक्षा धरली आहे. ३ 
( लाक्षाणिक ) लावून धेतलेलें व्यसन किं*्खोडी 
उ० त्याणें तंबाखूची दीक्षा लावून धेतली.४एकाद्या 
ठया कायाचा आरंभ (धेण). ५ युप्त पंथांत प्रवेश 
देणें ,धेणें ) 

दीक्षित [ सं० ] ॥वि० १ दीक्षा धेतलेला, २ 
न्नतस्थ. कांहीं कार्यार्थ सज्ज ॥कं० सिद्ध झालेला 
/ अभिषिक्त. ५ सोमयाग ज्याणे केला आहे 
असा. पु० यज्ञांताल यजमान 

दु [ म० ' दोन ? चें तोकडे रूप ] क्र० 
वे2 दोन ( शब्दारंभी ); उ० दुपार, दुसडी, 
हेरी, दुकडी , दुवारी, दुकपवी , ३०. अस काहा 
टाब्द स्वतंत्रपणे यथास्थानीं आम्हा खाला । 
आहेत त पहा 

दर्ड, दुही खी० वेत्रनाव; वा्किड येणें; उ० 
त्याची माझी दुई पडल्यापासून मी त्याच्या धरा 
णें वज केल भाहे जा 

दकटा [ म० * एकटा ? याच्या सरणीने ] 


तौ डादार; सोबती; दुसरा माणूस; उ० ठुला 
एकट्यालाच हें काम केल पाहिज, दुकटा तुला 
कोण मिळणार ? उ० है काम एकट्या दुकट्याला 


डोण्याजोगे नाह पुष्कळ माणसें मदतीला पाह- 
जत. टीपा एकटा २ याचें जारदार रूप करा 
चग्रासाठी ' दुकटा ? ची जोड त्याला दिला जाते 


अनेंही म्हणता येईल 
करडी [ म०दु ( दोन ) कडी ]व० दान 


कड्या असलेले (भांडे ३० ). 
र [म० दु (दोन)न कलम (लेखणी)! 
न लेघर्यांनों लाह (पत्न ४०), < 
पत्र १०) 
णस्तांनीं लिहिलेठ ( 
डू डो [ म० दुत ] वि० ज्याला 
२ कते, धंदे, ० वर पोट भरतां येते अस्ता 
धा काठी [म०& --काठी ] वि" दोन डाल 


झाठेग्रा असल ( 
दकांड [. म? 
टं र्पणाचा लांबट ओंडा 


दुकान [ फा० 


) 
दु ( दोन म्ह० लांब ) कांड ] 


क्ली० ९ विकरावयाच 


दिकावयात्ताठा! ज्र दुकानदार मांडून त 
रक 1 तें धर. २ लोहार सुतार, ३० र 
जेथें भापल्या कसबांचे पदाथ ब्रिकावयासाठा १ 


वितात ती नागा, किं० त्या त्या कसवाला जरूर 

अशा हत्यार परसुच्चवानें. २ विर्क्रांचे पदार्थ समु- 
च्चयाने. ४ कोणत्याही कामाचा साधनें, उप- 
करण, ६४० ससुच्चयानें. & दुकानदार 'पु० 
दुकान मांडून पदार्य विकन चरितार्थ चालवितो 
ता. दुकानदारी स्था० दुकानदाराचा धंदा के० 
कस्तव, ठुकानदारी फलावणें ल्वाड्यांचें जाळे 
पसरणें ( लोकांना आकषपिण्यासाठी,-. मोहांत 
पाडण्यासाठा, [० फसविण्यासाठी ). गोसावी» 
भोंदू, रांडा, जुगारी लोक असले धंदे करतात. 
दकान घालणें १ दुकान स्थापगे,-दुकानदारीचा 


ढु 
धंदा करून चरिताथ चालविण्याताठीं. २ राज- 


! रोसपणे रांडेचा धंदा सुरूं करणें ( कोणा खातें ), 


एकाद्याचें दुकान वाढणें त्याच्या गिऱ्हाइकांची 
सख्या वाढणे; त्याच्या दुकानाची भरभराट होऊं 
लागणें 

दुकाना [ म० दु--काना के० कान ] वि० 
१ उचलावयाला दोन कड्या असलेलें ( भांडे ) 

न आहेत दारू पेटावेण्याचो भाक जिलो 
अशी ( वंदुक ) 

दुकार पु० दोन आण्याचे नाणें ( भिक्षुकांच्या 
सांकेतिक भाषेंत ). मागे “ चकार २पहा. ' 

हुकाळ [ सं० दुष्काळ ] पु० १ पजंन्याच्या 
अभावामुळे ॥क्रं० कमताईपुळे धान्यादि पदार्थ 
भरपूर न पिकल्यासुळे खाद्यपेयांची होते; 
ती टेचाई किं० अशा टंचाईचा काळ 
२ कोणत्याही पदार्थांचे जरूरीपेक्षा पुष्कळच 
कमी प्रमाण, & कोरडा दुष्काळ पु० 
अवर्षणानें होतो तों दुष्काळ, भला दुष्काळ 


पु० अतिवृष्टीमुळे धान्यादोचा नाश॒ हाऊन बहु- 
जन समाजाला होते ती अडचण. दुकाळा माळी. 


काळा साळी सुव्रत्तच्पा दिवतांत साळ्यानें 


। ब्रिणलेला सणंग खपतात आणि साठ्याला खूप 


पे मिळतात दुष्काळात माळ्याच्या धंद्याला तेजी 
म्हणजे त्यान पिकविलेल्या फळभाज्या ,इ०ना 
तें म्हणजे म!ःळ्याच महत्त्व वाढत 


मागणी फार यं 
काळणें [ म० ' दुकाळ पासू ] अ० 

क्रे० दुर्मिळ [कि० महाग होणें र 
1 शाळेंत आलेल्या मुलाला 


दुक ॥ ख्रा० उशार 


ज्या दोन छड्या दिक्षा म्हणून मारल्या जातात त्या 
( मुलांचा शब्द ). 
दकूल [स० दुकूल ।॥क८ दुंगंल ] न २ 
तलम कापड. २ रेदार्म; वतत 
दक्कल स्त्री” 2 गजिफांच्या खेळात द. ठवून 
उतरावयाजोगा जो हुकूम तो. २ एक प्रकारचा 
कागदाचा पतंग. 
दुक्का पु० दोन चिन्टें ज्यावर असतात अल्षेंज 
गॉजफांतील पान तें. 
दुक्‍्खारा , दुख्खारा [ सं 
उपदंश ह्या रोगानं पीडलला 
सख [ सं०] न० २ मनाला ० दारा- 
राळा पीडादायक किं० जाचक अशी कोणतीही 
गोष्ट, २उपदंश हा रोग. ३ संकटाचा [कॅ० ववच- 
नेची काहो बाबद. ४ त्रास्दायक अशी काणता- 
ही गोष्ट. &दुःख पाहून डाग द्यावा जथ खरा- 
खरां पीड! असेल तेथेंच इलाज करावा; दुःखाचे 
जें कारण किं० वीज त्याचेवरच उपाय करावा 
दुःखावर डाग देणें ( [कि फासण्या घालण 
कि० टाकणे ) आर्धांच पीडित झालेल्या मनुष्याला 
झोंबरे शब्द बोळून विनाकारण आधक पीडा दण 
दःख वेद्यीस बांधावे आपलें संकट आ८ण बोलून 
दाण्विळे म्हणजे प्रकट केलें तरच लोक उपाय 
सांग॑ शकतील. दुःखे पापं क्रेट वे? मोर्या 
कष्टाने: भारी त्रास सासून ( कांढहां काम करण 
किं पथकरण॑ं ). दुःख मानण अत:- 
करणाला लावून धणे; विप्राद मानणें. 
दुःखदाटणी स्त्री शारोरिक किं० मानासिक्र 
दुःखे एकामागून एक किं एकदम कोणेकावर 
कोसळणे क० अद्या दुःखांची परंपरा. 
खचा प्राणी पुज्याच्यावर णकसारष्ये दद 
वांचे घाले येते आहेत अस्ता मनुष्य 
सुखाचे वार कंवाच लागलेल नाही अस, याच्या 
च्यावंतक्रत्वे ' ऐश्वर्याचा प्राणी. दुःखाचा दोारेली 


( के० [वभागा ) वि मित्राच्या दु:खाने दु:ख 
पावणारा र 


दुःख ] वि 


ञ्याला 


ह. [ म इु.( दोन )--बंड ( तुकडा )] 
० दन भागांत कापलेला, तोडलेला, तुटलला 
फाडलेला , |कें० झाट्लला ( हाण, करणें ) 


. ममंभदक भापण, वारट आचरण 


ळर कळ 


नद दुस्वावेणं 


ल 


टखणाइत, दखणारू वि० आजारी; दुल” 

णेकरी 
खणं [ सॅ० दु:ख ] न० १ आजार. २ 

वरेच दिवसांचा आजार. & देणे दुखण हा 
कोणाला आवडत नाहींत लाकाचा आपण 
उसना धेतलेला पैसा केडणें हे प्रत्येकाच्या जिवावर 
येतें.तर्मच आजारा पडप्याला कोर्णाही मन्‌'य छु! 
नसतो .दखणे घेणे आजारी असल्याच ढांगवे रण. 
२ कांहो गोष्टावद्दल दुःख करात बसण दुखप्याच 
अंग असणें आजाराचा थाडासा अवदाप राहिलेला 
असर्णे; आजार पूणपणे बरा झालेला नसणें.दुखण- 
करा वि० आजारी पडलेला दरखूणंबाहणे न० 
£ दखणेविखणें, २ मनुष्याच्या नित्य क्रमांत व्यत्यद 
आणणारी कोणताीहा गो2,-आजार ३८ 

दुखरण [ म० दुःख; स० दुःख ] स्री्कोत 
त्याही प्रकारचें शारीररक कॅ० मानतिक दःख 

दखरा [ म० दुखणे ] वि १ दुखत 1क९ 
ठणवेत अपलेला ( पाये, हात, ६०). २ नाडी 
स्थितींत असलेल ( मन किं० गात्र) 
ख् २ चें ल्धुत्वदशक €१ ] 


दखरूं [ म० * री 
न० ? लहानसे दुःखणें,-माठा आजार अध 
वायु, क्षय, इ० सीच्या उलट; उ० ठेच, ग? 


३०, रलहानसें पण लवकर बरें न होणार ्ख् 
दुखवटा [ खै० दुःख वाटा ] पु० ९ ख्वा 
स्थाते; दुःखाचा भोग, २ मृत मतुष्याच्या 
लर्गास सहानभूंत दाखविप्यासाठो त्यांच्या १. 
ण्याचा विधि: सांत्वनाथ दिलेली भट उग्र 
भाऊंचा जांवई मेला म्ह'णून रामभाडं च्या 
बट्याच्या भेटीस मी काल जाऊन आल. २ टं 
मनुष्याच्या पुत्रादकांस सुतक संपल्यावर हा 
इ०चा नजराणा देतात ता, उ० हें पार, अते 
गां विंदरपंतांकडू न दुखवट्याच म्हणून आ >्णी 
&सुष्वटयास सारे येतात सुखवट ल 
येत नाहींत वैभवाच्या स्थितींत वैभवाचा हदप- 
ः्यावयास पुष्कळ लोक आपल्याकड येतात; क्रीणी 
त्तिसमय्रा विपत्तीचा वाटा व्यावयाला 
येत नाहात काठी? 
दुखविणे [स० दुःख] स*क्रि० (रमांक 


:१/८ यर 


दुखावण 


९८७ 


ड्जा 


क्ोगेकाचें शरीर [० मन व्यथित किं० पीडित 
करणें.रझाडाचें खोड किं०्साल कुऱ्हाड इ ०शत्तांनो 
योड्थोडी टोचणे; ञर्मांन सपाट करावयासाठो ती 
चोपतां यावी म्हणून कुदळ, पहार, ३० ताध- 
नांनी तिचा पृष्ठभाग खोदणें किं० उकरणें. २३ 
आंवळे, आंबे, ३० कळे मोरआवळा, मारेआंत्रा , 
३० करण्याताठा टोचणीनें चोचावणें. 
खावणें [ म० दुःख ] अ० क्रि” १ श्जा 
पावणं ( शरीर ,गात्र, ३०; कांटा, चाकू, ४०नी). 
दुखांद [ मन्दु ( दोन )५- खांदा(शाखा)] 
पु० रृक्षाला जेथे दोन फांद्या फुटल्या आहेत तती 
जागा किं० त्या दोन कांद्यांच्या मर्धाल वेळके किं० 
कोन. 
खापत [ म० दुःख 1्नी० श्जा; शरीराला 
ठेच लागणें, कांटा बोचणें, ० मुळें होते ता जखम 
किं० त्या जख्षमेनें होते ती वेदना. 
बी [ म० दु (दोन ) न खांब ) वि० 
दोन खांब्रांच्या आधारावर उभारलेले [कॅ० रचलेले 


( धर, तंबू , २० )« 


दुखारणें [ म० &ःच ] अ० क्रि दुःख- 


:खित हाणे. 
ळू [._म० 


2 स्त्री वर * दुखणें बाहणें ) पहा. 
* दुखवटा ? पहा. 

[ म० दुःख ] वि० 
रांगानें पीडित, 
दोन )ऑगान ] स््रा० 
तितत्र्याच 


दु ( दोन )--ापताह्‌ ताट 
» वि० गेल्या वर्षी; युरस्ता. 
» एक तांब्याचे नाण. २ 


3 हाडी. 8 एकाद्यावर दुगा झाडणं 
1») 


ह: 


पांढरा रस्त अपत्याच्या पोषणार्थ उत्पन्न होतो तो; 
दूध, २ रुई, वड, उंबर, ३० झाडांचा जो पांढरा 
चींक तो. 
दुग्धा (स द्विधान्दोन प्रकारांनी ] पु०; 
हली? संदिग्धपणाची स्थिति; अनिश्चितपणा ; 
शंका; संशय; ( क्रि ठेवणें, हांगणें, असणे ;. 
वाटणें, दिसणे ). 
ही. दुघई [म०दु( दोन )५ घई ( गस्ता ११ 
वि० दोन आहेत गस्तं ज्याला असें ( धर )- 
तिघई, चौघ, यांचे अर्थ ह्याच सरणांने जाणावे - 
दुघड [ मढ्दु (दोन)--वड ( घट,वागर) 
स्ञी० ९ पाण्याच्या राहाटाच्या माळेस दोन 
दोन लोटे बांधून मध्ये एका एका लोट्याची जागा 
वगळावी अस्ता लोटे बांधण्याचा प्रकार. २ आंबे » 
फगस, इ० फळें ए्का डेखाला दोन लागून 
होते ती जोडी. 
दुवड [ म० दु ( दोन )--घड ( घडविणे ) ] 
वि० अनेक वेळां ज्याला शिकवावे लागतें असता 
( विद्यांथी ). &दुघड ओनाम्या वि० १किताई 
अभ्यास करूनही ज्याला अक्षर येत नाहो असा. 
२ मूर्ख, अडाणी. 
दुघडी [ म० दु( दोन )--वडी (पदर) गवि 
! देर बोडेढें ( वत, कागद, कातडे? ३० ).> 
वत्नादि दोन वेळां दुमडून केढेली ( घड 
करें रचना ). 
दुचमळ स्री ० भांड्यांतील पाणी, दूध, इ०- 
चें हलणे; डुचमळ. ही 
दुचमळणें अ० 1० भांड्यांतील पाणी, दूध > 
३० हलणे. स० क्रि० भांडे हालवून आंतील 
द्ध, पाणी, ३० हालावेणें. टीप द्या दोन्ही अर्थी 
डुचमळणें, डचमळणें, है राब्द आधक प्रचलित 
आहेत. क ल ड 
चप्मी, दुचरमी, दुचस्मी ( म" वराती 
]-फा० न्चष्माह्‌ ( डोळा ) ] वि० २1 डाव्ट 
दिसतील अशा! प्रकारें काढलेले ( माणसाचे चित्र) 
वाळी फरे वोग कनात त 
वाल पुव संदिग्धपणाची स्थिति: ह न 
कीं ते करू अशी मनाची स्यात; पंचाइतीच) 
क्रॅ० पैचाची स्थिति. ७. 
ढुजा वि० १ दुसरा. २ परकी; आर्त्माय नव्हे 


डुजोडी 


९्द्ट 


डुद्री 


लो; उ० मला तुम्ही दुजा समजू नका. & दुजा- 


भव पु० परकोपणाची भावना; उ० तुजविषया । 


माझ्य़ा मनांत दुजाभाव मुळांचे नाही. दुजाईत 
[ म० दुजा (.दुसरां.)$-ईत (वेत ) ] वि 
डोन वेळां व्यालिडी ( गाय, म्हैस, २० ).दुजांतरा 
ऑि० [ म. दुजा ( दोन )--अंतर ] वि० दोन 
रदरवनांअंड येगारा ( ज्वर ). 

दुजांडी [ म? दु--जोड ]' स्त्री2 दोडोकर्डाल 
दाहा तुठ्य़ांची टोके एका खांत्रावर टेकतील 
अशा प्रकार मवोमथ खांबे देऊन दोन सोप्यांचा 
केळेला एक सोपा. 

दुजार, दुजोरा | म० दु ( दोन ) :-जोर 
८ नेट ) ] पु० ( वुदिवळांच्या खळांत ) एका 
पगाला दोन पगांचें असतें तें संरक्षण . 

दुटप्पी [ म दु ( दान ) फटप्पा (धोरण) ] 
ब्रि० दोद्योकडे ज्याचा कल आहे असें; 


. वृंव मनुप्य किं 


दान | 


चोरणे, दान उद्देश ,किं०्दोन ब्येये ज्यापासून काढतां . 


येतील असें ( भापग ) किं० अशाप्रकारे बोल- 


णारा ( माणूस ) ।०अश्ा प्रकारचा लिईलेळा 
९ लेख ). & दुटप्पी सांगणे संक्षेपाने सांगणे 
९ म्हणजे दोनच वेळां थांवून करिं विसावा 
चऊन ) 

दुटपा, दुटप्पी [| म० दु ( दोन )-ऱ्ट्प 
(माथा ) ] वि० ज्याला दोन छ्यरे म्हणजे 
डोअयावर्राल चांदण्या आहेत असा ( तंबू ३०) , 

दुटें न०१ढांबी मोजण्याची गवंड्यांची कांठी .२ 
वर्‌ ३० वांधावयाचें अततां जमीनीवर भिंती ३० 
च्या पार्यांच्या रेपा राख इ०च्या पट्ट्यांनीं दाष्- 
उवेलेल्या असतात त्या तमुच्चयानें; इमारतांचा 
जमीनीवर दाखविलेला आराखडा, ३ भाषण 
चेतन, ४० ची कोर्णा कोणास घालून दिलेली 
4श्रस्त; उ० ह्या दुट्याप्रमाणें तूं वागलाप्त तर त्यांत 
तुझ कल्याण आहे.४ वेल इ०च्प़ा पाठीवर सामान 

न वाहून न्यावयाच्या गोणपाटाच्य़ा पिशव्या .- 
ऱ्या डार्म्यांनी ह्वाव्या तितक्या मोठ्या किं८ लहान 
करतां येतात. ५वोड्याच्या जिनावर वांधावयाची 


सक प्रकारची पिशवी ६ मध्य दुमडून दान पानें 
ज्यांची केलीं आहेत असा कागद 


ऱ्ड्रा पुट १ वर्‌ -- दट 6 अथ द्‌ पहा न्न 


कोष्टयाच्या मागावर विगावयाळा धातलेलें दुहेरी 
खृत. 

दुठरूं न० पूण न पिकळेळे गडू फुटले र्कि० 
फोडले असतां पुन्हा उपटतें तें 

दंड न०२ पंणराइत झाडाची फांद 
जनावर. 

दुडकारीं क्रि० वि० दृट्ारा;गंजिफांच्या घेळां- 
ताल एक पारिभापिक शाब्द, 

दुडकी वि० २ अश्वांदिक्रांच्या चालण्याचा जो 
एक प्रकार तद्विर्शिष्ठ, २ मदंगाचा धूम वाजवि- 


२ अगड- 


प्र 


ण्य़ाचा जो प्रकार ताद्वा 
दडता वि दुहेरी केलेलं ( वल्मादे ) 
दुडदुड, दुडुदुडू,दुडटडां क्रि वि जवळ 
२७ २> 
जवळ पावल टाकून आवाज करून (धावग ) 


दुंडा पु०, दुडी स्त्री८ १ पो्या, भाकऱ्या 
विटा, कडब्याच्या पेंड्या, ३०्ची जोडी, २ पुस्त- 
कांचा मध्ये दुणून न कापतां संलमझ़ दोन पत्रे 
राखिला असतात ता 

दुंडा ब८ 2 सुईत ओवून दुहेरी केलेला दोरा 
२दांन पान हो्तोल अद्या रीतीनें मध्यें दुमडलला 
( कागद, वत्न, ३० ). 

* दुडाण न० घोड्याची एक प्रकारची चाल. 

दुडाळ [ खे० द्विक-दल; म० दु--डाळ |] 
न० ज्या धान्याचा दोन अर्धुके होतात असें 
धान्य ,-पावटा, हरभरा, ३०, याच्या व्यावर्तकत्वें 
गहूं, तांदूळ, जोंधळा , ३० 

दुडू, दुड [ कानडी ] पु०८ 2 पेतता. २ 
पैशाचा चतुर्थाश, ३ द्रव्य; संपात. पु«अ० व० 
सपात्त; पसा; उ० त्याचेपार्शा दुडु फार आहेत 
दुड्या पु० १ मातीचा डेरा, २ (लाक्षाणिक) 
माठ फुगीर पोट; पोटाचा डेरा 

दुढाचाये, दुह्ठाचारी [ कानडी दोड 
माठा; आचायऱ्य्युरु ] पु० १ सामान्य आचा- 
यांच्या वरचा आचार्य. २ ( विपरीत लक्षणेने ) 
नसता मोठेपणा आपणाकडे ओढून घेऊन प्रौढी 
मरविणारा माणूस; उ० हे आले मोठे दुढ्ठाचार्य » 
ते काय दिवे लावतात तें पाहू ! 

दुहारी क्रि० वि० दुर्हरानें जावय।जोग्या पर्गी- 

दुही स्री० १ दुफाशी खेळांत एक ढाव 


ज्य... 


दुणकाम 


चाय 
पड्तो तो न पैसे, दोन रुपय्रे,-अश्ा जाडा 
३० त्याणें दुरी दुढ्ी दाणा द्लि 

ट्गकाम [म०्दुशण ( दुप्पट करणं )--काम 
न० एकदा केलेळे काम चांगळें न झाल्या कार- 
गाने तें मोडन पुन्डां केलल काम: दुबार कराव 


लागलेहें काम. & दुणकाम्या उ० ज्याचें काम 
कथाच चांगळें होत नाह! म्हणून दुवार करावें 
णणूस 


लागते अस्ता कोणीही अडाणा 

दुणण [ म० दुणा ]स० क्रि ई 
अस्त्र, कागद, ३० मध्ये दुमडून दोन पदर! 
2 दोहोंनीं गुणणे; उ० तेवीस दुणळे असतां शचा- 
ळीत्त होतात. २ एका खळग्यांत ला!वल्ल्या 
(मेरच्य़ा , वांगीं, ४० 'चा दोन दोन. रोप वाढू 


जागली असता अडचण न व्हावा म्हणून मध्यें 
डे दोन करण, ४ एकवार 


ंगरणे; उभ्या नांगरणा- 


दोरी, 
करणें 


दसऱ्यांदां केलेलं(तच काम) 
& आळशास दुणे काम,कृपणास दुप्पट खच 
[रतट्रपणाने केलेल काम कर- 

पुन्ह क़ :: ! ण क्त ण 
गारातत पु बे लागते, आणि का त्याहो 
न न खर्च केल्यास ता वस्तु व्हावी 
म्हणून पुन्हा तितका खचकरून 


लागते 
नदान, दुगावणे अ० क्रि० दुप्पट होणें 
नें (रोग,र.गाच ल्हर, वारा, 
पुन्हा करणे 


दुप्पट पारेमाण 

त्यार्चा दुणी झाली 
म० दुणा ] क्रि० वि० दुष्ट 

गेहोंनीं युणळ अप्ततां; उ० आह्ठा- 


९८९. 


दुघणी 


3 


चालली भाहे. ३२ दाहा बाजूना 


' ज्याला दोन तोडे आह 


दोहो पक्षांना 

सारखेच नागं पडेल अशा रातान ( वॉलणे, 

पुरावा पुढें आणण, ३० ही; 

दुताढा [ स॑' दूत : पासून लवृत्वदशक क ० 

तिरस्कारदर्शंक ] पु० तगादा करावयाला रकि० 

धरणें धरून बसावयाला राजा 1० कोणी अम- 
र यांच्याकडून आलेला त्राहदा!यक क्रर,आण 


निलूःज माणूस 

दुतार,दुतारी, दुव.[ दोंन )न-तार 
( तंतु ) ] वि० रेशमाचे दन तंतु एकत्र वळून 
त्या तंनूनां ॥वेणलेल वल्ल 

दुतुकडा [ स० दुर! तुकडा ] [वे० दोन तुकड 
एकत्र शिवून किं० जोडून कलला ( पदाथ ) 

दुतोंडी, दुताड्या [म०दुनतोड ]वि०१ 
त असा ( साप कि० टीम 
इ०). २ देही बाजूना बोलणारा . रेञ्याच्या दान 
बाज घडाविलेल्या आहेत अत्ता (चिरा /वोडा ३३० ) 


ढथडीं [_ म० दु अथड ] क्रि० वि० १ दोन्डी 


किनार ॥क० कांठ याता स्परीन(नदी नाळा.₹०च 
उ० दह्या नर्दाच्या 


वाहणें ). २ दोही बाजूतत 
दथडी ऊस लाविला आहे 
दुदांडी | स० दु--दांडी 
दांड्यांचें चिन्ह ज्यावर आहे असा 
२ दोन बाजूंस घरावयाच डे 
असें ( पात्र ९० ) र 
आरडाओरडा करून (चार, 


दाविणें स०क्रे० 
) पळवून लावण 


गप 
ल्य़ामुळें गाय , म्हैस, इच्या वासरांस हाता ता. 


दुधणी 

हिचा चाक पांढरा असतो .हविला 'कुंभा ,!' तुंवा ,' 
“ शेतवड, 'इ० दुसरा नांबें आहेत. 

दुधणी, दुधाणी [ म०दूध ] 
तापवावयाचें भांडे, 

दुधपाक, दुधपेढा ३० : दध ? मध्यें पहा, 

दुधवणी [ म० दूव--पाणी ] न० ज्यांत 
फार पाणी घातळें गेळे आहे अस्त दूध. 

दुधवणी स्त्री० ) दुधावणें न० £ दुब ताप- 
वावयाचे भांडे, २ दूध तापत ठेवण्याचा जमीनांत 
केलेला खळगा. 

दुधाणी स्त्री? चालकब्राऊ नांवाच्या आजा- 
रात पायाच्या घोट्यावर बांधतात ती पांढरी 
गारगोटी, 

ढुधू [ म० दव ] पु०, न० मातेचा स्तन 
० मातेच्या स्तनांताल दूध. 

दुभ्या पु० पांढरा भोपळा. 


(१ 


स्घरा2 ढथ 


दुनया, दुनिया [ फा० [स्री ० ८ पूर्थ्वा. २ 
सानवसात, ३ जग. & धनावांचून दुनिग्रा 


पंगू? पता नसल्यास सवाचे अडते ३० नडले. 
२ जवळ पक्षा नसल्यास पूर्थ्वावररील भोग्य पदाथ 
आपणात नसल्याप्रमाणेंच, दुनिया झुकती हे 
झुकानेवाला चाहिये नांदो लागणारे [८ फस- 
णारे मूर्ख ॥$० अजागळ लोक जगांत पुष्कळ 


आहेत, त्यांना नादो लावणारा ० फससतविणारा तणे अ क्रि०शमडेल्या दुखण्यानें पुन्हा उद्भवणे, 
दुनिया दुलरगा आहे कांही 


मनुष्य मात्र पाहिजे. 


९९७० 


केलें तरी लॉक दोपे देतातच ; लोक दोडोकडून । 


नेंदितात. 

दुपक [ म० दु--ख० पक्ष ] वि २ दान 
द्विस एकच तिथिड ०पडल्याकारणानें त्या तिथी ३० 
चें विहित कर्म आज करावें किं० उद्या करावें 
अल्षें जिच्या संबंधानें द्विथा मत होतें ती आत्ताथ्र 
३०; वादाला विषय झालेली (तिथि इ० ).राजिच्या 

संब्रंधाने दोन मतें आहेत अज्ञा (आचारसरणी), 
_ ढुपकी स्थ्री० चरावयास सोडलेल्या गाय म्दैस, 
डा, ३०नो पळून जाऊं नथे म्हणून त्यांच्या 
दान पायांना बांधतात ती दोरी भे 
. डुपट, दुप्पट [मद ( दोन ) --पट ]वि० 
डयाणेत; ज्याच्या पारेमाणाइतका वाढ झाली 
मही *दुप्पटपणा; पूवीच्या परिमाणाइतकी 
*. & दुपटी स्त्री० पहिल्या पारेगाणा- 


दुपार 


शतका वाढ. ् 

दुपटा, दुपट्टा पु०, दुपटें न० पांवरावया च 

दुपता, दुभती [संळ्दुग्व--वत.--ई(प्रर्‍्यय ) 
स्या० नित्य देव रेणारी (गाय, म्हैस ): भाकड न 
झालेडी . & दुभती गाय (केल्दुभती घेनु) स्वी? 
ज्याच्यापासून नित्य थोडारटुत कोणच्या तरा 
प्रकारे लाभ होत असता असा यजमान. 

दुपते, दुभतें [ सं० दुग्व; दुटून्दध काढणे: 
म८ देथ ] न? 2 देव देणारे घरा बाळगलेले प्राय! 
गाय, म्हैत, ३०. २ अशा प्राण्यांपासून मिळतें ते 
दध. ३ अशा घरच्य़ा दुधाला विरजण लावणें,त!क 
करणें, इ० कामे समुच्चय़ाने; उ० तृमच्या धरा 
दुभतें कोण करतो ? ४ ( लाक्षणिक ) ज्याच्या 
संबंधाने एकसारखी काळजी वडावी लागते किं०क2 
सोसावे लागतात असें ( काम, मूल,गड, आजार 
माणूम, ३० ) 

दुपदरी [ म० दु (दोन) --पदर :-१(प्रत्यय) 
वि० 2 दोन शेवटांस जरा जे किं० रेशमाचे पदर 
ज्याला घातळे आहेत अस्षें( पागोटे, लुगडे, ३० 
२ दियुणित किं० दुह्देरी केलेलं (वस ,दोरी, ३०). 

दुपरतणी स््ी०, दुपरतणें न० [ म० ९ - 
परतणी ] एक वार शामलेल्या दुखण्याचा अप- 
यारे कारणामुळें जो पुनरूद्धव होता तो. दुपर- 


( दुहेरी वत्ग. 


ढुपाठी [ स दु--पाठ ] वि० दोन वेळां 
वाचून किर ऐकून ज्याला छोक, वाक्य, ३० पाठ 
होतें असा. री 

दुवानी [ म० दु--पान ] ति० दोनच पाने 
ज्याला आला आहेत असा ( झाडाचा अंकुर ) 
स्त्री० गंजिफांच्या खेळांत शेवटीं जॉ दोन पानें 
खोटा राहिली ता. 

दुपाय [ म० दु-पाय ] वि दोन पायांचा. 
> दुपायी विठ्दोन पायांचा. दुपारी येणे जाल 
क्रि १ ( घोड्याने ) दोन पायांवर भागे इटों. 
२ भांडावयाडा सज्ज होणें. | 

दुपार [म० दु ( दान ) पार ( प्रहर ) _ 
स्त्री2मध्यान्हसमय . २ डिवसाचे दोन प्रहर उलटत 
गेले आहेत अत्ता समय. दुपारां, दुपारी कर? 
वि मध्यान्दाच्या समयॉ. & भरल्या दुपारी, 


> 
दुपाटा, दुपेटा वर ' दुपटा ! पहा, 
दु 


ठ्पेट ७. 
डुपटा 


क्रे० वि० ऐेन दुपारा. दुपार उरकणे दुपारचा 
[जना दि दृत्यें संपविण, दुपारचा चिंतास्तथ्री० 
दपारी कोठें आणि कले जेवग [मंडल ह। काळजी .२ 
अत्यन्त हीन दशा. दुपारचा साय सरा? द्पा 
रच्या जेवणाची तजवाज़ दपारची भ्रांत स्त्री 
दपारीं जेवावयाला करस मिळेल अशी सदो 
वाटत अंपलेंली चिंता . त्य़ाला दुपारचा भ्रांत 
आडे तो अत्यन्त हीनदीन आण |वपन्न स्थिर्तांत आहे 
दुपारचा मात्रा स्री० दुपारचें जेंवग, दुपारचा 
सावला स्वी ० श्षणभंयुर वभव दुपारी खा? 
एक फुलझाड.दुपारे न० ला झाडाचे फूल.दुपारा 
तिपारा क्रि वि० ९ दपारच्या आर्लांकड ॥० 
पलीकडे; मध्यान्डाच्या सुमारास.रभल्त्याच वेळी 
दुथेटा पु० दरवार, तभा, ४० स्थळा जाव 
याचें अक्ततां किं० काहा समारंभास जावयाचे 
असतां अंगावर धारण करावयाचें वस्त्नविशेष. 
दकपली वि? प्का वर्षांत दोन पिकें 
जिच्यापासून काढता येतात अशी ( ॒अर्मान, 


द्रोत, ३० ) 
दुफळी [ म० दष कटी ] स्त्री? एकाचा 
॥णसांचें एक मत. आणि काह! 
पडल्य़ाकारगाने होतात 
ंध:तवेत्रनाव (पडणें ,हणे) 
डणें ] स्री ० एका पदा- 
धर्चि दोन खंड क वि० ज्याचे 


दुलफासा ] १० १ दोन 


[चा सोंगट्यांचा खेळ, २९ 


टाकन खेळावव 
डे ज्याला आहेत असा 


न फासे कि आंक 
दागिना इ० ) 


दुबक खा०?८ सचरावय 
दोन पायर बांधणे ( त्यानें पूत जाऊ 


उ० ह्या गायीला दुक्‍क घालून 
विर्टादांडू च्या खात 


ला पॉड लेल्या धाडा 


टाला मारण्याचा क्रिया 


र दुभणे 


दबकी स्था चरावयास तोडलेल्या जना- 
वराने पळून जाऊं नये म्हणून त्याच दोन पाय 
ज्या दोर्रीनें बांथतात ता 
हबंदी खी० १ दोन वंद पडावयाजोगा कागद. 
२ घोड्याच्या पुढच्या दोन पावांसच नाल मारण, 
टबळा | सै० दर्बल ] वि० १ विद्या, व्य » 
शाक, वर्शांला, ९० ची अनुकूलता ज्याला नाह! 
असा. २ किडकिडीत. ९9 दुबळवाडा पु० 
दुबळवाडा खा ०अनाथपणार चा [कॅ० हीनदानणाची 
स्थात ( पडण, हाण ). दुबळ्या देवाची दिप- 
माळ ख्थी० हाडका, रोडका, ।कै० कड किडीत 
माणूस. 
दबळं [ ख० दुर्बल ] न? विपत्न स्यात 
हुबार, दबारा [ सं० दिवार; ९०? दोवार ! 
[क्रि०वि० दोन वळा 
दुबार वि० दुप्पट एन्हा तितकच 
दुबारी [ स० ६ दोन: वार, बहर ) वि० ९ 
एका वपषीत दोन वेळां ज्याला कळें किं० फुलें 
येतात असें (झाड ३०). रदान वेळां उडणारा फ2!- 
कडा इ०. २ दोनदां उडावता ९ झाडतां येईल 
अशी बंदूक, ४ ८!न पट्टों जोडून केलेला जोभारा 
किंमतीचा दुपेटा ता 
ढबाळकें, दुबेळके न? वृक्षाला जेथें 
फांद्या फुटल्या आहेत तेथें होतो तो कोन 
रजी [स० द, दोन ल ] वि 
कांह कारणानें रकमांचे दवार खर्च करावे लाग- 
हात आणि पक्या हिशबांत त्या जमाखचाचा 
दवारपणा घालवून एक वेरजाच्या रांतीनच तो 
पक्का हिशेत्र आकारतात असा जो लिहिण्याचा 
प्रकार तो किं० तोहार कागद ३० तो 
दुबोल्या [ म० दु*बोल्णे ] वि० १ अस्थिर 
विचारांचा माणूस ज्याच मन सदा हेलकाव 
खात अपतें अस्ता. २ स्वताच्या फायद्यासाठा एक 
क्ष सोडून दुसऱ्या पक्षास मिळणारा 
क्रि १ गाय, 
2 असतां दुग्धलाव करणें 
नें पुवाचा लाव करण, 
ललाव करणें.४ कांही कार- 


ताड, माई इ० नीं रस 
भार व्यापार, ४०? तून द्रव्यख्य फळनिप्पा छे. 


दानं 


भ्द 
दुभणे 


दोणें. & व्याही पाहणा आला तरी रेडा 
दुभत नाही कशीही नड किं० जरूरी असली 
तरी अशकय गोष्ट कधीही घटट शाकत नाह. 

दुभण [ सं८ दुह ] स० क्रि गाय, 
६० दाहर्णे म्हणजे र्‍यांचें द्य काढणें, 

दुभता, दुभते मार्गे : दुपता, ? :दुपतें' पहा . 

दुभ<वसा, दुभरोसा [ म० दु--भरंवसा ] 
उ० १ मनार्चाी साशंक वृत्ति; दांकितपणाची 
1रॅथात; संदिग्वता, २ पदार्थ, माणसाचे वर्तन, 
कारभार, इ० च्या खऱ्या स्वरूपासं4वाचा आने- 
श्चिततपणा 

दुभाग [ मव्दु--भाग ] वि०£दांन भागांत 
एवमागलेला, २ ज्याचे दोन भाग झाले आहेत असा 

दुभांग ([ म० दु--भंग ] वरि० मध्यें कांह 
अडथळा रकिं० व्यवबान आल्यामुळे ज्याचे दोन 
भाग [1१० अवयव दोन बाजूंस सरले आहेत 
असा; ३० मध्ये खडक आल्यामुळे ह्या नदीचा 
पवाह दुभांग झाला आहे 

दुभागण | म० दु--भाग ] अ० क्रि 
दान भागांत विभागले जाणें. स० क्रे० दोन 
भागांत विभागणें 

दुभागण [म दु--भांग] अ०क्रे०मध्ये कांदों 
व्यवच्छेद आल्यामुळें दोन तुकड्यांचे रूप पावणे 


म्हस “ 


स० क्रि एका पदार्थात कांहों अन्य पदार्थ घालून । 


(याचे दोन भाग) दोन वाजूस सारणे क्रिंग्ढकलणे 
( पदार्थ ) पिंजर्गे 

ढुभाव पु० मागे * दुजाभाव ' पहा 

दुभाषा, दुभाष्य़ा [ म० दु-सं०भाषा:म० 
भाषा ] वि० १ दोन भाषा जाणणारा, २ एक- 
संकाच्य़ा भाषा न जाणगाग्या दोन मनष्यांत तंभा- 
फण चालण्यासाठो ह्याचे विचार त्याला आणि 


चे विचार ह्याला समजावून देणारा जो दोन 
भाषा जाणणारा मध्यस्थ तो 


"खऱ्या स्वरूपासंत्रंधानें अज्ञान; गेरसमज 


दुभाळक ,द॒भेळक 'डुभाळण न० झाडाच्या 

भी गय दोन फांद्या फुटलेल्या आहेत तेथें 
रळ ऱ् 

क न. २ पिंजलेल्या काठोच्या मधील 


९७२ दुमदुमण 


दुभ्भाराजा पु० ८ वेदुलांच्या खेळांत दोन ह्या 
संख्येचा वाचक शब्द, २ दुसरा तडाखा. 

दुमची [ फा० ] स्त्री८ 2 घोड्याच्या शेष- 
टीच्या खालून घातलेला आणि खोगिराला बांधलेला 
पट्टा किं० दोरी; लडी, २ घोड्याच्या मागच्या 
तंगडीचा प्रहार (मारणे, झाडणे), & कोणेकाची 
दुमचीा उचलणं त्याला स्थानभ्रटट करणें, कोणे- 
कार्चा दुमची पुराविणें त्याचा पिटा पुरविणे. 
दुमच्य़ा झ।डणें धाड्यानें [कि० गाढवाने लाथा 
मारणे, 

दुमजला, दुमजली [ म्दुस-मजला ] वि० 
दान मजल्यांच ( घर, गलबत, इ० ) 

दुमटणी, दुमडणी [ म दुमरण, दुमडरणे ] 
स्त्री दोरा, वल्ल, कागद, ३०ला मध्यें थडी घाळून 
दुहेरी करणें कि० दुहेरी करण्याची क्रिय़ा 

दुमट (-ड-) णे, दमतण, टदमताविणें स८ 
क्र० वस्नादिकांना मध्ये दुमडणें कि० त्यांना मध्यें 
घडी धालणें; दुणणें, 

दुमड [ म दुमडणें ] स्त्री कागद, वक्ष, 
दोरी, इ० मध्ये वळविल्यानें त्यांना पडतें ती 
संविरेपा कि मोड, २ अशा रीर्तांनें कागद, 
दोरी, वन्न, ३० मध्यें वळाविल्यानें होतात जे दोन 
भाग ते प्रयेक. 

दुमण न० १ भात झोडतेपतमयी कवळे बांधा 
वयास धेतात ती. दोरी, २ गवताची वळून 
केलेडी दोरी, २ अशा दोरीनें बांधलेला गठ्ठा;मुढा 

दुमणा, दुमन [ फा० दुम्‌ऱस्शेपटी ] स्री ० 
१ घाड्याच्या मागच्या दोन पायांपैका प्रत्येक 
ह्या मागच्या पायांचा प्रहार ( झाडणें, लागणे, 
उचलगें ). ३ घोड्याचे ढुंगण, 

दुमत वि० दुमडलेला; घडी धातलेला 

दुमदार [ फा० दुम्‌र्‍ऱ्शेपटी; दाघतन्‌च््ठेवणें 


। पाठून दार ] वि० 2 शेपूट असलेला, २ सुंदर 


डुभाल [ म० दु--भासणें ] पु० वस्तूच्या ! रोपाचा, & कोणेकाची दुमदारी राखणें (० 


ठवण ) त्याला मदत करगे; त्याला पाठबल देणें 
ढुमदुम क्र वि दमदुम्‌ असता आवाज 


हाश्‍इळ अशा रोतीने ( नगारा इ० वाजणे किं० 
वाजावणे ) 


दुमदुमणें अ० क्रि १९ दुमद्म्‌ अश्या आवा- 


जाने ( नगारा ३० ) युक्त होगे, २ सव लोकांत 
बाहीर होगे. ३ सर्व लोकांत्त विदित होणें कें० 
सर्वत्र पस्तरलेंली असणें ( काहो बातमी, कोणे- 
काची कौर्ति, ९७). २ (वास ) सवंत्र पसर- 
हेला असगें किं० पसरणें.४ ( मंद, मत्सर, क्रॉप, 
० मनोविकारांचा क्षोभ ) हृदयांत होत असणें. 
द्मदुः मीत वि० १ फुगलेले, तडस्स भरलेल 
( पोट ). २ उत्तम प्रकारे पोसला गेल्यामुळे ल्ट्ठ 
झालेला ( ब्रेल, घोडा, ३० जनावर ). ३ पला 
ज्याच्या जवळ पुःकळ आहे अस्ता (मनुष्य ). ४ 
दाट वास्त पसरणारा ( फणस, आंत्रा; फूल, ३० ). 
दुमनी स्त्री० वर ' दुमणी ' पहा. 
मात्राकांनाको [ म० दु( दोन )नमात्राल” 


कानारकौो हं अक्षर ]न?, स्ञी०' को हेंअक्षर | दु 
। गांव पाउणशें आहेत. ३ ज्याचें बूच म्ह० पिछाडी 


लिहितांना । क ला द्दोन मात्रा आणि एक काना! 
अशीं चिन्हें करावीं लागतात यावरून ' दुमात्रा- 
क्ानाकी ? यांचा अर्थ ल्लांयावरून वहावथाची 
पडशी वाहणारा माणूस असा झाला ( धट्टेनें ). 
मारा पु०, दुमारे न०[ म०८ ( दोदो- 
न) "मारा, मारग ]दोन दिशांकडून €न्या- 
दिकांवर तोका, बंदुका, ई ०चा मारा कि० ह्हा. 
२ वादादिकांत दोहोंपैकी कोणतीही गोष्ट कबूल 
केली तरी पंचाईत व्हावी अशी अडचणीची [स्थात 
रक़रे० पंचाईत; पेच; इकडे आड आणि तिकड 


॥र अशी स्थिति. त्याची 
गद नी, री|[म० दु--मारणें ] वि० दोन वेळां 


क०्हल्या करणारें (त्यार , 


माडसारखें ); दुवारी ( बदूक )" आळ. 
र त दमबीलाच पुष आया 


दुमाळा [फ शं 
पृष्टभाग. २ पदार्थ मदत; साहाय्य, 
नो बाजूनें किं० ्डाकडून 
ल्याबर काणा अप्षेल तर 
मी किछा पर करीन. पजबाबदारी शिरावर धेऊन 
चें कि० वस्तूचे | 
ण णं 
देणें मदत करण, कोणेकाचा दुमाळा राखणं 
त्वणें, उचलण, संभाळणे, 


डर 


सोडणे त्याचा आश्रय सोडणे; त्याच्या मदतीवर 
अवल्वून न राहणे, कोणेकाच्या दुमाल्यावर 
असणे? त्याला मदत व.रावयाला त्याच्या! पाठाशी 
असणें किंन्राहणे .रेत्याला उत्तेजन द्यावयालात्या च्या 
मार्ग अतणें. कोणेकाच्या दुमाल्याव ट 
त्याचा पाठलाग करावयासाठो प िदनिक 
(पाठाविणे) . दुमाल्यास लावणें १ जोडून घेणे. २ 
हवाली करणे; स्वाधीन करणें. 

दुमाला ग्‌ फा्दुमत्रालाहू ] वि०१ हलींच्या 
मालकाने तोडल्यावर ।किं० हलीख्या मालकाच्या 
मागून सरकारजमा होणारा (गांव, जमीन ,३०), 
२ दान मालकांच्या किं० अधिकाऱ्यांच्या अमला- 
खालो असलेला ( गांव, जमीन, ३० ); उ० पुणें 
तालुक्यांत दुमाळे गांव पंचवीस आणि खालसा 


लांब आहे असा ( चिरा, घडावेलेला दगड, 
इ० ). & दुमालेगांव, दुमाल्गांव पु०, न? 
१ दोन मालकांच्या अमलाखाली ।के० वहिवार्टा- 
ह्लाळी असलेला गांव. २ पुढें सरकारजमा 
होणारा गांव. £ः खालसा गांव. दुमाल 
अमल पु० दोघांच्याकडे सोपविलेली वाहि- 
वाट किं अमल. दुमाल्झाडा पु० दुमाल्या 
गांवाचें पत्रक किं० यादी दुमाल्दार पु०१दुभाल- 
गांवाची वाहिवाट करणारें जे दोघे असामी त्यांपैकीं 
प्रत्येक, २ लांव टोकाचा चिरा किं० घडविलेला 
धोंडा. ३ ज्याचा लवाजमा फार आहे अत्ता (माणूस , 
अधिकारी , ६० ). दुमालेपत्र, दुमालपत्र न? 
हुंडीच्या बरोबरचे पत्र, 

दुमाळी [ म दुत-माळ) माळा ]वि० पाक- 
ळ्यांची दोन वर्तुळे असलेलें ( फूल ); दुहेरी. 
मली 1013 

दुमोट, दुमोटला स्थी०, दुसाटल न० 
ज्याचें एक अधुंक पाठीवर आणि एक अधुंक 
छातीवर टेकेल असें खांद्यावरून वाहून न्यावयाचे 
दोन पुडांचे पोते; पडशी . 

दुमोळी [ म० ३ --मोलि ( माथा ) ] वि 
दुपाखी ( सोपा ). ह 
यम, दुय्यम [ फा० ]1 ॥ब० १ दुसरा, २ 

हातांखालचा ( अधिकारा). र 
वे० हा शब्द उपतगरूपू. 


दुर! सॅ० ] क्रि०1 


डुरकानी ९७४ 


असून त्याचे निंदा, निषध, दुःख, कष्ट, काठिन्य, 
इ० अनेक अर्थ आहेत; उ० दुःसाच्य म्ह० सावा- 
वयाला कठिण; दुष्कर म्ह० करावयाला कष्ट- 
कारक; दुभेद्य म्ह० फोडावयाला किं८ प्रवेश्य करा 
वयाला कठिण; इ०.स्वरारंभा आणि मदु व्यंजना- 
रंभो ह्या शब्दाचे : दुर ? असें रूप हाते; ३८० 
दराराध्य़, दुर्गम ३०, कठार व्यजनांपूर्वा * दप, शि 
* दश, ' : दुसू ? अश्शी ्॑पें होतात; ३० दुश्वर, 
दुस्संग, दुष्यारणाम, ३० 

दरकानी [ म० द८--रकना--ई ) वि० काग- 
दाचे उभे चार रकाने पाडल असतां मधल्या दान 
रकान्यांतून ओढलला ( रंघ ). 

दरकी [ म० दु ] क्रि वि० दुप्पटीने; उ० 
एकी दु्का दोन का 

दरक्ती स्त्री? गजिफांच्या खेळांतील एक 
पारिभाषिक शब्द 

दरका स्त्रा2 घाड्याचा एक प्रकारचा चाल 

दरंगी स्त्री८ 2 [तफाशी खळांत एक ढाव 

होतो तो. २ दीन अंगांभ दान प्रकारचा रंग 
असलल ( वस्त्राद ). 

दुस्युखला, दुरगुल पु० दांडगाईंचे चाळे; 
पॅथेंगामस्ती ( घालणे ) 

दरडी स्त्री 2 तांदूळ धुणं ३० कामो योजा- 
वयाचे वावूच्या तारांचें पात्रावशष, २ फुलं गोळा 
करणें इ० कार्मी योजावयाची लहानशी टोपली 

दरढी स्त्री ९ फाशयांच्या खेळांत दोहोंचे दान 
२ दान रुपये, दोंन पॅसे, इ० रूप कोणकाला 
दिलेलं दान 

दुरंत [ ख० दुर--अंत ] वि० ८ ज्याचा 
अंत म्ह० शेवट लागत नाहीं असा. २ ज्याचा 
पारेणाम कठिण किं० दुःखकारक आहे असा. 

दुरातिक्रम [ लं० दुर--अतिक्रम ] वि २ 
उलतटावयाल काठण अश्या ( आज्ञा, उपदंश , ३०) 
२ आलोडाबयाल| काठण कि० अशक्य (नदी इ८) 

दुरत्य़रय [ सं० दुर--अत्यय ( उलंवणे ) ] 
1व८ १ आंनवार्य; न टाळतां येईल असा. २ न 

डावता येईल असा, ३ वश न करतां येईल असा 
कवजांत न आणतां येईल अत्ता 

दुरडुरी स्त्ची० चिळकांडी 


जागल्या ० इ कदषाहू ] विव्दूरदशा; 


दुरंदेशया [ फा० दूरदेपाह ] पु० दृरदर्शी” 
पणा; साववागरी . 

दरघा वि० पुरते न पिकलेले (फळ ). 

दरबीन, दरभीण | फा० देवान ] स्त्री 
दृरचा पदार्थ पाहावयाचे यंत्रावशप 

दुरभीराज्ञा पु० ( वैंदुलांच्या खंळांन ) 
टसर रडा 

दुर्वा [ ५८ दूवा ] स्त्री अ० व८ परके 
तृणविाष, दे देवांना वाहतात: ' हरळी "हेह्या 
तृणाचे अन्य नांव,णकवचन ' दुरव. * 

दुरी री दुरथी [ म०दूर५अशीां |] स्त्री? 
ए० ख० रजस्वला; विटाळशा . 
_ दुरस्त, दुरुस्त, दुरूस्त वि» ८ नीट- 
नेटका; दागदुजी केलला, २ वापरावयाच्या! 
स्थितांत अमलला. 

दुरस्तां क्रि? वि० रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंस. 

दुरा वरि० १ दुणलेला; घर्डा पाडलेला. २ 
दुप्पट केलेला रकिं० झालेला 

दुराई, दराही, हाहा [ हिं० दूढाही ]स्त्रा? 
आपल्या मतें न करावें असें कोणी कांही कमं 
करूं लागला असतां त्याला प्रतिबंध करावयासाठी 
जी राजादिकांची शपथ घालतात ती: उ० हें 
करूं नको अशी सरकारची दुराही आहे. & 
दराडू बांधन टाकणे एकादा पदार्थ, घर, ३० 
चा कोणी उपयोग [के ० उपभोग करूं नये असे 
लोकांस कळविण्यासाठी त्याचेवर कांदीं खण किं० 

शाणी करणे. दुराई मोडणें सरकारी मनाईंचें 
उलछंधन करणें 

दुराग्रह ( स॑० ] पु० भलत्याच कामा हट्ट; 
इटवारदावणा; हेकटपणा 

दुराचरण [ सं० ] न० गैराशस्त किं? 
अनांतीचे वतन. [ ज्याचें असा. 

दुरात्मा | खं० ) वि० दुष्ट आहे अंत:करण 

दुरांदुरचा [ म? दर ] वि दूर देशाहून 
फार दिवसांना आलेला. 

दुराधर्ष [ ख० ] वि० 2 दुध, २ अजिक्र्य . 
२ जवळ जाण्यास कठिग, ४ भयंकर; मिव- 
बिणारा. 
_ दुराप [ सं० ] वि मिळण्यास किं० मिळ- 
बिण्यास कठिण किं० अशक्य, 


डुरापस्त 


दरापस्त , दरापास्त | त॑० दृर--अपास्त 
दूर टाकलेले ॥क० हारलेळे ]।वे० १ करावयास 
कठिण: दुष्कर, २ अशकय 
दरावणें [ सं० द्र; म 

र होणें: दूर सरणे; दूर जाग 
दरादाा 
रावयता किं० संभव नाडा. अशा 
उच्छा, २ भलतीच इच्छा कि० आझा 


> ८7१ 


दरासद [ 
तांठण्यास अशकय किं० काठण 
दराही स््री० वर ' दुराई पहा 
दरित | सं? ]न० १ संकट. २ पाप. 
दरील [ म० दूर; सॅ" दूर ] वि० दूरचा; 
दृरस्थित . 
दुर्क्त [ सं०] न? 
अपरीब्द; शिवीचा रोब्द, 
निदिलेला 
दुराक्ते [ स० ] स््री० 
शब्द, ३ कठोर भाषण, ४ ग 
सत्तर [ सॅ०]न० 4 
:२पमानकारके जवात . २ 


उत्तर. ी 
दुरुडर [सं० ] व ७ज्याचे निराकरण कर 
कठिण कि० अशकय आहे अत्ता ( दोष, ब्रिथान, 
[गवत 
शं एक प्रकारच 

रू खं० दूर्वा स्त्री 
व ग [लन तिसऱ्या पगा सोंगर्टा 


० दृर ] अ० क्र० 


आद्या के० 


१ भलतेच भाषण; 
२ कठोर भाषण. ॥व० 


डाची कि९€ 
वर्ावयासाठा करतात ती 
ख्स्त मागें“ ७ 

ह विक ० जञाणावयास कठिण 
किं2 अशकय मि 

दुरोखशह! दरू काह पु० ( बड्विटांच्या 
घेळांत ) १ घोडा ६० मोहोऱ्यांचा वजीर ३० 
पहाम्यांब( डी पडावय़ाजोगा जा राजा्‌त शाह 
9 रं आलेला ्कि० येण्याचा 


गरेतो तो. २ दोहोंकडून 


सै०] स्त्रा० १ जी सफल होण्याची । 


६० ] वि० मिळाविण्यास ० | 
| दुगा 1 स्थरी० शुछपक्षांतील अष्टमी ही तिथि. 


९७'५ 


दानिवार 


दुरोखी [ म दु --रोख ] वि २ दुरप्पी.२ 
ज्यावर दोहोंवाजूनी रंगाचे छ 

वर 1प उठविलेले 
आहेत अश्तं ( वलन ) 

दुर्ग [ सं० ] पु०, न० १ अडगोचा मार्ग. २ 
संकट, २ किल्ला 

दुगंधी [ सॅ० ] स्थरी० धाण 

दुर्गम [ सॅ० ] वि० १ जाण्यास कठिण, २ 
दर्वोथ, न० अवधड ठकाण ,-डाग्र इ८ 

1 [ स॑० ] स्त्ची० शंकराची भाया. & 


दुर्गुण [ सं० ] पु० वाईट युग. दुयणी वि० 
वाइंट युणांचा; दुराचरणी . 
दर्घट [ सं० ] वि० १ करावयास कठिण, २ 
हावयास काढण 
दर्घाण [ सै० दुर, ( वाईट )४म० धाण ] 
स्ञी ० वाशट वास; दुर्गर्था 
दुर्जन [ सं० ] पु० दु माणूस; खल जन. २ 
कपट, दुष्ट [ किं० अशकय 
दुर्जय [ स॑० ] वि० र्जकण्यास कठिण 
दर्जर [ ० ] वि० १ पचण्यात ॥के० पच- 
वेण्यास काठण सदा तरुण 
दुर्दर्श [ सं० ] वि०१न दितेता. २ ज्याच्या 
कडे पाहावत नाही अस्ता; दिपाविणारा. २ कुल्प 
दुदेशा [ सं० ] स्त्री० वाइट त्यात; मातर 
र्वचका;विपन्नावस्था 
दार्देन [सॅ०] न? १ मेघांना आकाश व्याप्त 
झाले आ: असा दिवत. २ राष्ट 
दुदव [ सं० ] न० कमनशि 
[ सं० ] वि० १ दुनिवार. २ असह्य. 
३ करावयाला काठग. ४ जोखमीचा 
वर्ष [ सॅ० ] वि० १ आजकर्य. २ नावयास 
किग; दुर्गम, ३ गविष्ट, ५ याच्या समोर जाणे 
कठिण किं० अशकय आहे असा, 
द्नांम[ सं० ] स? बदनामी 


अपकीत प्न 
टर्निसित्त [ ल० ] न० १ काणेकावर घात- 


[टा आळ र्कि० आरोप. २ अपदाकुन 


ब्‌द्‌ लौकिक - 


ल्लाख 

निंवार [ ]व० ९ निवारण्यात ॥क० 
टाळण्यास काटण, > अजिंक्य, २ कबेज्यांत आणा- 
वयास काढण, 


दुबळ 


९७६ 


दुलंगी 


दुर्बल, दुर्बळ [ ९८ दुर्बल ] वि १अशाक्त 
२ निरुत्साही; म्लान. २ गरांव, विपन्न 

दर्खुद्रि [ स० ] वि० १ मूर्ख.२ दुष्ठ वुर्ढांचा 
स्त्रा० दुष्ट वुद्धि; वाईंटाकडे कल; भलतीच गोष्ट 

करण्याकडे प्रर्त 

दबाव [ स० ] वि०९समजण्यास किं आक 
लन करण्यास कठिण; ज्याचा अर्थ कळत नाहां 
० नॉटसा कळत नाहा असं (वाक्य ),. २ 
अगाध 

दुभंग [ सॅ० ] वि० २ दुदेवी, २ कुरूप, 

दभाग्य ( ख० ] न दुदेव 

दर्गिक्ष [ सॅ ]न ०2अन्नवत्त्रांच्या कमताइंचा 
काळ: महागाई, २ काणत्याडी पदाथाचा तुटवडा 

दर्भेद्य [ सं? ] वि फाडावयात्त किंठप्रवेदा 
करावयास कठिण 

दुर्मात [ स० ] स्री? दुष्टपणा; कपट,२भल- 
ताचि गोष्ट करण्याकडे प्रवरात्त, चि० दुष्ट; कपटी 

दर्मद [ स॑० ] वि० 2 उमत्त, २ उग्र. ३ 
ह्कट 

दर्मना [ सै०्दुमनख, ] वि०१उदास;अस्वस्थ 
२ असंतुष्ट; ख£ झाल्ला; नरादा 

दमंरण [ सं० ] न० १ अपधातान आलेल 
रण, २ हाल आपेष्टा होऊन आलेले मरण 

दोर्मिळ [ सं० दुर--म «मिळण ] वे ०१मिळा- 
वयास किं० मिळवावय़ास कॉाठण, २ क्वचित्‌ 
आढळणार, ३ महाग 

दुख [सॅ०] नि० १ कुरूप, २ फटकळ 
तांडाचा, ३ निंदक, ४ अपशकुर्नी आहे दर्दन 
ज्याचें असा. 

दुसुंखणे [म० ' दुर्मुख * पासून ] अ० क्रि? 
असंतुष्ट कि० खिन्न हाणे; हिरमुष्टे होणे, 

ढुसुग्बला [| म० दुमुंखर्गे ] वि० २ 
नेराश कि हिरमुष्टा झालेला, २ रुसून वसलेला. 

ढुमधा [्‌ ५4० दुमेवस ] वि 4 मख 
इुद्धाचा, सछा० भलतीच गोष्ट करण्याकडे प्रव्रत्त 

दुर्गोग [० ] पु० २ दुष्हाते. २ अप- 
शकुन योग 

हुळ्भ [ सं० ] वि० १ मिळावयास ॥के० 


एमेळडावयास कठिण 
२ क तचत्‌ आढळ 
सापडणारा १ चेत्‌ आढळणारा क्रिं० 


 दुलंक्ष, दुलंब्य [ खं० ] वि० २ पहावया 
कठिण,२ दिपविणार, ३ जाणण्यास किं८आकळलन 
करावयास काठिण, न? अनवधानता; दुसरीकडे 
लक्ष्य जाणें; प्रकत विषयाकडे ल्क्र्य न जाणें. 

दुलक्षण [स॑०] न० १ अपदाकुन. > 
वाईट खोडी, ३ वाश्टाकडे प्रत्रात्ते; भलत्याच गा! 
कडे कल, & दुलंक्षणी वि० २ अपशकुनी. २ 
वाइटाकडे ज्याची प्रवरात्त आहे असा. 

दुळोकिक [ स० ] न? इदलोकिक; 
नामी; दुष्कोर्ति. 


व4- 


दुर्वचन [ स॑० | न० १ शिवी. २ ममंभेडक 
भापग, ३ अपशकुनी भाषण, ४ खोटे वचन. 


दुर्वा पुढें दूवा ' पहा. 

दुर्वोर [ ख० ] वि> निवारण्यास काण; 
अनिवार्य; टाळतां न येण्याजोगे, 

दुवांसना [ सं० ] स्त्री” १ वाश्टाकढे कळ 
० प्रवरात्त. २ भलत्याच गोष्टीची इच्छा. 

दुर्विदग्ध [ सं० ] वि० ९ मूख. २ गर्विष्ट, 
२ उनत्त. 

दुश्वत्त ([ स० ] वि० १ बाईट किं निय 
आचरणा वा ,२ व्यसनी, ३ वाईट स्वभावाचा. 

दुव्येसन [| सं२] न? अयोग्य गोष्टींचा 
नाद; कांहीं वाईट खोड. 

दुत्तीत्य [ स॑० ] चि० अयन्त दुष्ट; आतेशयः 
खोडकर र्कि० उपद्रवी; द्वाड, 

दुऱ्हाइ स्त्रा० मार्गे राही ) पहा 

हाटी स्त्रा० लांग्र पल्ल्याची बंदक 
दुहृद, दुहृद्य [ सं॑० ] वि 2 दुष्ट वुद्धांचा; 


| कपटी, २ कठोर अंत:करणाचा 


दुज्ञय [ स॑० ] नि० जाणण्यास किं०आकलन 


_ करावयास काठिण किं० अदाभेय; गढ; गहन 


दुलड, दुलाई स्प्री> आंत कापूस भरून 
पाधरावय|साठी वल्माची खोळ किं० पिशवी कर- 
तात ता; रजई; लेपडी; सुजनी. 

ढुलंगी [ म दु, दोन--अलंग ] वि० ? 
वारंवार पक्ष, बाजू , किं० मतें बदलणारा. २ तंट- 
उपास्थत करण्याकडे प्रवात्त ज्याची आहे असा. & 
दुलंगी रेघ ( किं० ओळ ) स्त्री० हिशेब केट 
जनाखच पुरा झाला असें दाखवावयासाठीं काढ- 
लेळो रेव ( मारणे, करणें, ओढगें ). 


डुलंगा 


>>> 


दुलगा खला ्घाड्याच्या जनावर 1क०वाागरा- 


वर सामान भरावप्राताठ! घातलेडी |पशवा [क० 


शी. & दुलंगी पेच पु० कुस्तांताठ एक पेच 
दुलंड 1व० दोन्ही पक्षांशी वविख्वासधात 


करणारा 
ल॑डी पु० एका गांवांत राहून दुसर्‍या 
गांवांत शेतकी करणारा [क० शेतसारा! भरणारा 

लदलीत 'वि० लट किं० युवयुञीत 
दला, दुला [ अ? दुळडान्नवरा सुलगा ] 
सणांत ताबुता पुढें नाचणार 


पु० १ मोहरमच्या 
लोक हा राब्द उच्चारतात यझीद याणे हुसेनला 


त्याच्या लग्नाच्या अगोदरच्या रात्री. ठार मारलं 
दुला ्के० दुहा हा शब्द नवरा मुलगा 

]ररला जातो. २ कोणाह 

॥णूस. ३( गोर्ट्यांच्या खेळांत) 
५ मेरी ! च्या ब्यावर्तकत्वें 


> लेप लेपडी .वर दुलइ पहा 
( दोन ) न लाता 


१, मोड, गावे, १९. च 


न मारलेली लाथ. हया शब्दाचा 


डर्थथोग स्त्रा” अ० व०होतो; ३० 
 दलच्य! ? हाही राळ ह्याच 


दलाच्या झाडणे 


दुलीच्या ्कि० ' 


९७७ 


| 


दुव्चा 


२ इंधरापाशी काहा प्रार्थना करणें. & कोणेकाला 
दुवा देणें त्याचे उपकार स्मरणे 

दवा [म० दान ] पु० तोंडा, सांखळां, ३० 
चा एक एक अवयव पृथकॅपणे 

दवारणें [ म० द॒ ( दोन ) फवार ]स० क्रि 


!' पुनरावांत करणें; ( तीच गाष्ट ) पुन्हा करण. ५८ 


५ दुसारणं : पहा 
दुवारा [ स० हुत-वार ] वि० दुसर्‍यांदा 

सडलेले ( तांदूळ इ० ). 

दुवाररे [ मठ दु४:वार. | न०पक वेळ काड 
लेल्य! साळी पाखडून स्वच्छ ताढूळ होण्यासाठी 
हे दसऱ्यांदा कांडण्याची क्रिया 

दुवालन नधाड्याच्या पुढच्या दोन पायांच्या. 
बांधावयाच्या दोऱ्या प्रत्यक 

दुवाळ स्थ्ा० मागावर एकापढ एक असत 
विणडेडे दोन पंचे जोडडानें ( फोडावयाच्या 
अगोदर ) 

दुवाळणें स० [क्ले १ ( एकदा सांगितलेली 
हकीगत दुसऱ्या खेपेस क्षांगतांना ता थोर्डाशा ) 
बदलून सांगणे 

ढवेत [ म० ६ 
न० ? गमिर्णांच पूणे माहन 
दर झालेले गर्भपतन. २ वात्रर कि० दा 


र ( वाइट ) वत (वणे) 
भरावयाच्या अगा- 


दांड न्ट 


। पोरगा. शभर सुवत पुरवताल पण एक दुवत 


रळीतपण दाभर वेळा वाळत. 


अर्थाचा आहे | 
लाब खी मिताच्या पॉट गिव्लिलेफधतात . पुरवत नाहा ४ 
टेलाबा दुलाबी दुलाब्या 14० इकडच्या | होण्याचे कष्ट पुरवतांठ पग एका खेपेचें नातावरी 
गोष्टी [तकडे आणि तिकडच्या गोष्टी इकड सागून , पुरवत ना 
दोन माणसांत कलागती लावून देण्याचा स्वभाव | टवेत [स० दु ( दान 3-वेत ( व्णिं) 
ज्याचा असा; कळलाव्या आगलाव्या, । न० गाव, म्हुंस, इ०च दुसर्‍या खपच विण क ह्या: 
5 ल्लियांचें एक कंठभूषणावशीष. | ब्रिण्यापास्त झालेले अपत्य *€० वासलूं. & 
लड खर! 3 8 का० दो दोन )-भ० दुवेता! वि० दान वळा व्याळेली ( गाव 
दुवक्ता, क ब्रे० दोन वेळांपदोन खेपा. क , ६०). 
वकत ( कर व दुध 1: रुपयाचा सोळावा तणें [ म० दुर ( वाह्ट )-"वेत('1वण )] 
वी वाले पैसे. । अ० क्रि गर्मिणीन नातावणें. 
भाग; दीन र दुवळ ] खी० एक आणा कमि ळा, देवेळो [ मर दुल वेळ किव 
वलय नाणें, कि काह भव त्ते, गंजिफा 
ता म० दु--वळणें ] वि० दोन पदरा वा [स० दु, दोन ] ० १ टा पया 
शी दुवळ - ८ वेणी ). 2०तील दोन ठिपत्रयांचे पान.२. फाशांचें एकद 
(दोरा); दोन पेडो( वै गो भाडे | ३ आगस्याच्या फुलांतील २ ह्य! आंकड्याच्य 
बीन: ळा ऱ कती वाति नीर चितिंणे आकाराचा कोंडोतारकखषा बारीक अत्ता एक अवयव 


दुःशक 
शक [ सं० दुर--शकर ( समर्थ होगे. ) ] 

शव? करावयास कोठण कि अदाक्य 
ठाकुन [ खं० दुर--टाऊुन ] पु०अपशाकून 


९७८ 


धि | 
दुदामन, दुर्मन, दुष्मन, दुघधमन [ फा०] 
पु० वेरा; त्र. & दुदामनकी, ठदामनागिरी 


दुरमन| स्त्र दवलत; वेर. दशमन दावा पु 
आचत्व; वेर. दृहांचा हात दुउमनावर पट्ट॑ नये 
साग दहा ? मध्ये पहा दरमन असावा पण 
डागा अलावा शत्र असला तरा तो पुरवेल --वण 
जर तो समंजप्त असला तर 
दुशाख [ म्दुस-शाख्रा ] स्वील्टाकाला पेर- 
लेल्या. वातोसाठॉी. आंकडे असलेली काठी का 
प्रकाशासाठा 
दाला (_ ० 
दर्शिकडे, दशीकडे क्रि० 
बाजूंत; दाढा अगांनी. 
दुशिलावा (-व्य़ा ) विर 
आगल्मव्या 
दांद्वत्त ( स० दुर्‌ -“नत्त ] चि» द:धी 
गवमनस्क; अस्वस्थ आहे अंत:करण ज्याचें असा 
दश्वन्ह ( सॅ० दुर --चिन्ह )न८ ४१ अपश- 
कुन. २ वाट लक्षण [ शाप 
दुःश(प | से दुर--शाप ] पु० भर्यकर 
दुःशासन [ स दुर -- शासन (नियंत्रणा 1] 
उबे नियेत्रगत आणण्यास 'कि्ठेवण्याप कांठण; 
चन वागावतां यईल असा 
शाल [संन्दुर (वाईट) :- जाल (स्वभाव) ] 
उे० वाइट स्वभावाचा दुष्ट अत:करणाचा 
दुष्कर [ लॅ० ] वि करावयास कठिण 
'दुष्कम ([ लं॑० ] न० ? भलतेच फृत्य २फाप 
वुप्काळ [ सं० दुष्काल ] पु८ 2 अगपत्तांचा 
काळ. २ आतवाष्ट, अनावृष्टे, टोळवाड इ० कार- 
णामुळ वान्यादार्चा होते तो मह्वता. & ठ्ष्का 
ळांत ( किं० दुकळांत ) तेरावा महिना नदार 
शाची आधांच दुमिळता अवून पुढची आद्या 
केरावयालाही कांहो आधार नाही अशा स्थात 


शालाह ] पु शालजोडी. 
विठ्दोडोळडे;दाहो- 


कलागता लावणारा ; 


दुष्कात [स०] स्त्रा० अपकाति;वदलोकरिक 
दुप्कत [ स ] न० > वाइट छऱ, २ पाव 


* लोकांचे वाईट इच्छ. 


प्‌श्ष ; 


दुसरा 


णारा; लाकांर्चे वाईट करण्याकडे प्रवात्त ज्याची 
आह अता. २ दपत. नासलडा 
वाडताळ; त्राय, पु० शत, वेरी. & दष्टप्रातिम्रह 
पु० ज धऊं नये त घेणे, ज्याचेवासून दान घेऊं 
य त्याचपाखून दान धरणे; पापा छृत्यांकडे योजा- 
ववाखाठा घतलल दान. दृष्टा खी दष्टावा पु 
दु८पणा.दृष्ट्स्वसझ ( ०] न० (संस्ठरतांत पु०) ८ 
वाइट सुचावणार स्वम. २ अनिष्टाची शंका, 
भनाला इवचणारा, दृष्टोत्तर न० १ अपमानकारक 
उत्तर, २ प्रस्तुत बिप्रयाला लागं न पडणार उत्तर 
दुष्प्राप, दुध्प्राप्य[सं०] विन मिळण्याजोगें 
जे साध्य होण्याची दाक्यता ० संभव नाहो असें 
दुलग, दुसगाडं [ सं० दु:संग ] छी मत्स 
रादिकारणांमुळ उत्पन्न होता ता विराव क०्येबनाव 
व,सस्था,र०मध्ये मतभिन्नतमुळे दान तट किं ०पक्ष 
रत्यन्न हाणे; किं० असें झालले दोन तट कि 
क०-असे तट कि० पक्ष पडल्याची स्थिति. 
६ दुसर्गांचा पाहणा उपाशी मेला 
ज्या घरात पातिपर्त्ना एकमताने चालणारा नसतात 
तथ्च पाहुणा पर्त्नांच्या वगीचा असल्यास पाते 
सयाला वाइट रीतीनें वागावतो, आणे पाहुणा 
पताच्या वर्गांचा असला तर स्त्री त्याची बरदास्त 
वथास्थत ठेवीत नाही. ( अशी पाष्टण्याला पंचा- 
इतीचा स्थिते प्राप्त होत) 
दुसड,दुसडा, दुसडी [ म० दु--सडणें ] 
व० 2 दान वेळां कांडलेला ( तांदूळ ६३० ), २ 
सनदा नांगरून एका वर्षीत काढलेला ( दोन 


पक ), स्थ्ी० तांदुळाची दुसऱ्यांदा केलेली सड 
]क० केडन 


दुस्डा [म० दांन )--सड (थान ) ] 
1व० दोनच आहेत आंचोळ जिला अश ( गाय, 

स 3२० 3) 

दुलरगे पुढें * दुसारणे ? पहा 

दुसरा वि० २ पहिला याच्या पुढचा आगि 
[तसरा याच्या मागचा क्रमांक, २ अन्य 
भिन्न, २ परको, क्रि वि० ( लिंगवचनांप्रमाणें 
फिरणारे ) शिवाय; आणखी असें की. उ० आला 
ता आला आणि दुसरा मला शिव्या देऊन गेला. 
& दुसऱ्याने, दुसऱ्यांदा, क्रि वि० १ दुसऱ्या 
खपत [० पाळीत, २ पुन्हां 


तरधडलला, ३ 


डसवास 


दसवास [| सं० दुर--सइवात ] पु० १ 
मन्सर; दु्टावा, २ वाइट रगात 

सह, दु सहा [ल०दुःसह] वि०१ सांता- 
उयास कठिण; असह्य, २ ममेभदक 

सांजां [ म० दु ४ सांज; ल ० संध्या ) क्रि? 
बे? दुपारी आगि संध्याकाळां अशा दान्ह्ा 


वेळीं ( भोजन ३० ) 1. 

:खाध्य [ सं० ] वि० १ मिळण्यात किं० 
पेळाविण्यास कठिण ( परीथ ३० ) 
न होणारा ( रोग इ० ). २ निंकतां न येश्सा 


शत्र ३४० ), 
हारणें [ म० दुर्नतारण ( करणें) ] स० 
क्रे० तीच क्रिया पुन्हा करण -दोत नांगरण, 


यस्तक वाचणे, पतन लिहिणे, ३० 
साला(-ला [म० दुलफा० साल 


) ] वि० दोन वर्षांचा ( वसल, उतन्न, 


गट पु० पके पॉक काहून घेतल्यावर 
रभरा ३० लावतात ता 
तरि» » आओंलांडावयात 


] वि» 
इ० ), २ आअक्र्य 


ह्ञाच्या विणीमध्य खत इकडे 
| भोके किं० फर्टा पडतात त्या 
ती.२जीणं झालेल्या 
होतात त्य़ा प्रत्येक 
1१० फ्रि गायी, 


जी शर्व १ दोन डोळे, दान 
हल अशा प्रकार काढलेले (चित्र) 


[त थोडाता केरफार करून दुलर्‍्या 
सें ( चित्र, आठ्ठात, 


१? घोडा का बुझल 
रीन्ही प्र्षांचें “ न फिरविल्यासुळ 
दोन कामी योजत्तां 


९७९ 


डन 


दुहार स्त्रा० १ दुतऱ्या खेपस केल्लो तीच 
किया ,-नांगरणे, वाचणे, पढावणें, ३2. २ दोन 
ठकाणचे ( वात्तव्प़, शंतकाम, ३० ) 

दुहांशा [फा० दा, दून-हार्षायाह><किनारो] 
वि० दानच बाजूंस कांठ असल्ष्ली ( शाल इ० ). 


! याच सरणांने * चोहांशा ? 


२ जरा ! 


दःहाळ स्थी० मागावर एकदम ।विणलल दोन 
पंचे जोडीने 

 दुहिता [ ख० दुहितृन्न्दूध काढणारी; दुद ] 
स्थी० आपर्ला कन्या किं० मुलगी म 

दुहिरा, दुहेरा, दुहेरी [मदु ]वि० :दुणल्ले 
( वश्न, कागद, ६३० ). २ पुन्हां केलले तेच 
(काम). २ दुप्पट (खर्च,श्रम,तात, ३०) .च्न्डुहे 

£., त्ट ७ ४५ ट.. 

इष्टराशे पु०, खी०, दुहेरी इष्टराशेक न८ 
ज्यांत अज्ञात संख्या दोन किं० दोन वेळां 
व्याव्या लागतात अक्षें इश्राशिक. दहेरी फासो- 
ळींचा, दुहेरी हाडाचा वि» ल्ट्ट ( माणूस 


जनावर ) 
दही दर्ड खा ? दान माणसांत होतो तो बेंब- 


नाव.२ एका सस्थत पडतात ते दन पक्ष !के०तट 
दुहांतरा पु० दरमहा दरझकडा दान स्पयं हा 
व्याजाचा दर 
ढक ख्थी० जोडी ( दोन 
कोले, इ० चौ ) 
दूड स्त्री० १ स्रियांचे एक कंठभूषणविशेष 
२ पार्णी दूरून वाहून आण|वयाच्या एका माण- 
सानें दोन भरून आणडल्या घा्गरांची जोडी, २ 
भाताच्या! शेतांत उगवत ते एक प्रकारचे तृण 
द्‌ण स्री० १ वल्ल, कांगर, दारी, इ० दुण- 
ल्याने मध्यें जी मोड पडंते ती. २ शेत पुन्हां 
ंगरण्याची क्रिशा, २ पारमाणाचा दुप्पट 
दूत [ सं० ] पु० ९ कांहीं बातर्मा ॥क० पत्र 
पोचविणे किं० धेऊन येणे, निरांप सांगण, इ०८ 
कार्मां नेमिलेला मनुष्य, २ एका राजाकडून कांह 
सूचना दुसर्‍या राजाकड पांचाविणारा इसम 


टतिका, दूती [ सं० ] स्री १ निरांप 
नेणारी कि० आणणारी खी. २ आ।पुकमाधुकांचे . 


विटा , पेळ्ञ्या 


पनिरोप एकमेकांना कळविणारा. ० त्यांच्या 


गांठी धालून डेणार्रा त्रा; छऊुटाण 
दय सं? दुग्ध ] न॑० १. अप्यवोषणाथ 


९ 


द्म 


स्ततेच्या स्तनांत उत्पन्न होतो तो. पांढरा देव. २ 
वृक्षविशेषांचा चीक ( उंवर, जेर, २० चा ). २ 
मारळाच्या चहूचा रस, ४ वान्यांच्या कणलांताल 
कोवळ्या दाप्यांतून निघता ता. पांढरा रस. 

( लक्षणेने ) साधा माणूस किं८ अजागळ माणूस 
8 दुघाचें वि० अंगावर पिणार॑ [८ ।पण्याच्या 
वयाचे ( मूल ). दुधाचा जोर पु० ।नकाप क 


दभषण श्र 
अ 


दर्जाचा, अव्वल म्ह० पहिल्या दजाचा; तन. 


शीम तिसऱ्या दजचा 


नोरोगी आईच्या अंगावरच्या दुचांत जी शाक्त 


असते आणि जा तान्ह्याला प्राप्त हाते ता. दुधाचे 
नंत पु० अ० व० मुलाला अगदी प्रथम येतात ते 
दांत ( येगे, फुटणे, निवर्णे, ३० ). दुघाघारी 
[ ख० दुग्वाहारी ] वि० जो केवळ दूव हेंच अन्न 
खातो असा. दुधाने घुतलला वि० निथ्याप 
निष्कलंक, दुधा भापळा पु० पाढरा भापळा 
दुधाळ वि र पुष्कळ दूध देणारा ( गाय ,म्हेल, 
इ०). २ दूध देतेती ( भाकड नव्डेती गाव ३०) 


ठाया पु० एक अमली पेय.दुधाण स्त्री दुध्या ' 


भोपळ्याचें झाड.दुघपाक पु० दूध आटवून केलल॑ 
खीर.दुघवणी न० ज्यांत फार पाणी घातलें गळे 


स 


म [ फा० दुमन्शापूट ) पु० दोपटी 


, ' काणेक्राचा दृमानघणं, (किंन्दृम बाहर पडण 


काला अतानात कष्ट होणे; तो जजर हाणे, काण- 
काचा दुस पुराविणे त्याच्या पिच्छेल लाग 
त्याचा पिच्छा पुरविणं 

दर [ स॑० ] वि० २१ लांबचा ( स्थल [क 
काळ ह्या संत्रंवांत 1१० प्रम नाते, ९० बाबतात ) 
२ अक्षंभवर्नाय; बहुतांदा अदावव.&नाकर (१० 


: माणूस ) दृर करण ९ त्याला कामावरून १८ 


न|ाकरीवरून काढून टाकर्णे, २ त्याच्यादा बद 


: तोडणें किं० सोडणे, कोणकाला दृर घरण(!क?० 
: दुर पाहाणं) पृर्वाप्रमाणं ययांच्यावर प्रम न करण 


' दृरदर्शा!| वि> १ पुढच्या गाष्टां तकान (क? 
विचारानं जाणून योग्य आचरण करणारा. २ 
" दिव्यद्वा्टि ज्याला आहे असा. दूरष्टि स्त्रा ० 


. पुढचे जाणणे, |वि० पुढचं जाणणारा धरणी, दूर- 


: वराक्रेट वि० ८६ संव 


आहे असें दूध. दुधाची तह!न ताकावर भाग- , 
पकेष्णे खरोखरी आपणास पा हज आहे ती वबस्थू 


किं०तितकी वस्तु मिळण्याजोगी नसल्यास तिच्या 
सारखी [क० तिच्याहून कमी दजांच्या वस्तूवर 
पकेत्या वस्तूच्या कमी प्रमाणावर संतुष्ट होण( हा 
शहाणपणा होय). दु'वाला तुटणें कर्मी दूध(गाय, 
म्हैस, ० ना) दऊं लाणणें. 
( गाय, म्हैस, इ० नॉ ) ज्यारती दूच देऊं 
लागणें. ढ'बाचा थेंब पु० थोडें. दूध, तुझा 


आठ एपंळला तर दुघ [नघल,क० अझून तुझ्या , 


खआांठावर दघ [इलत आहे तू अद्याप प।र- 
ववाचा आहस, तुला जगाचा अनुभव नाह! 
अझन अप्राढ वधाचा आहेत. दुघकराण स्था 
मातेला दूव नसल्यामुळ मुलाला आपतव्या अंगावर 
बाजणारी दायी. दूधखुळा, दु'धखुळा वि १ 
साधा, २ अजागळ, दृधदुभत न० ? दृघ दणारे 


यु --गाय, म्हस, ६० समुच्चयानं.२संसारांत जरूर ' 


अख दूध, ताक, ३० समुच्चयानें दुवापत न० 
मातच्या अंगावर अझन दूध पीत अलघलल मूल 
तान्ह मूल 


दस र्‌ फा टदू्यम-ऱ्दसरा ] ]वि० खालच्या 


तूं 


दुधाला फुटणें 


| 
( 


गोष्टीं विचारांत धऊत 
कॅ० मनांत आणून, २ लांब अंतरावर; लांव- 
पर्यंत. कोणेकाचें संकट दृर करणे ते ॥जवारण 
यांतून त्याला मदत करून लोडविर्णे, दृरवर 
विचार करून क्रि० वि० पढें काव काय गोट! 
होण्याचा संभव आहे हं मनांत घेउन 
दूवा [ सं० ] स्वी० अ०व० देवाला वाहतात 
तें एक प्रकारचें गवत किं० हरळी, ए० वन्दुरव 
& दृवाष्टमा स्त्री०माद्रपद शुद्ध अष्टमी ही ता 
दृळ पु० मुलांचे पक क्णभूषण; डूल. 
दृषक्र [ स॑० ] वि १ दोष देणारा 
क. ३ लांच्छनास्पद; बट्टा लावणारं; ल(जर- 


र 


' वार्णे, ४ अपवित्र करणारें 


दृषण [ सं० ] ि० १ नादण्याची क्रिवा 
नेंदा. २ दोष; अपराध, ३ आक्षेप, ४ हछ्ावर 
बलात्कार करण्याची क्रिया; स्रीला भ्रष्ट करण 
६ खराब करणें; बिघडावणें, ६ वचनभंग; करार 
मोडणे. [ देण्यालाप्रक , 

दूषणीय, दृष्य [ सं० ] वि० निंच; दोष 

दृषणें [ सं० दुप-्‌बिघडविणे ] स० क्रि० 
निदिगे. २ अपवित्र करणें. ३ कलंकित करण 
०हा बटा लावणें, ४ ( स्रीला ) भ्रष्ट कण 


दूषित 


ल ( प्रतियद््याचे विवान ) सदोष आहे असें सिद्ध 
करणं 

दषषित [ सं० ]वि०९निदलला रविटाळलेला . 
3 अववित्र किं० मालिन झालेला क० केलेला. ४ 
कलंक लागला आहे ज्याला अता. ५ दोषयुक्त 
आलेला. ६ भ्रष्ट झालेली ( स्नी) 
[सं०:दृद'च कंठोर व्यंजनापूरवा चे 
1 स््रा० डोळां. २ दृष्टि. २ ज्ञान. ४ 
द वि० प्रत्यक्षाशा जमणार 
« टश * चे मूद व्यॅजनापूर्वी आण स्वरांपूर्वा 

टग ? अत्तें रूप हांत त्याचे समास पुढालप्रमाण 
टोग्वपरन !व० द्श्य डोळ्यांना ॥दत- 
णार. पु० दावा टप्ा कि० पहा टरृग्गालपु० 
डोळ्याचे चुवूच; डोळा 

दृढाड [ खॅ० टढन-म० हाड 


]वि० अवाढव्य, 


दृढ [ ख० ] १० १ पक्का; निश्चळ; स्थिर 
टणक. २ चिक्राटीचा; नेट्रार 


( गगित ) दुहय़ा कोणत्याहां 
प्रेनें भाग न जाणारा ( संख्या ). & इढसुष्ट 


ज्य़ाच्प़ा मुठोंतून पता लवकर 
कृपण दढथोधि वि० १ घट 


संर 
गव० 
अस्ता 
बगीचे ( वन्न 
घर ,शरार २० )] द्ढ 
टोन करिं आधक संख्यांना 1 
सर्वांत मोठा भाजक त्याला महृत्त 
<ब्रेभाजक्र किं० दढभाजक म्हणतात 
दृढावणें [ स॑० टेढा "० दृढ ] अ 

णें: टणक हाण 
१गविष्ट रवलिष्ट.२ उन्मत्त. 


] वि० दिसणाए; द गे 


९८१ 


वभ 
ष्ण 


करण्यासाठों दुऱ्या एका वाक्यांत केवळ उदाहरण 
किं० दाखला ह्या नात्यान अप्रस्तुत अशा [क्कयाच 
वर्गन केलेळं असतें तेंव्हा इष्टांत हा अलंकार होतो 
पाहेल्या वाक्यांत प्रकूत विदरयाचा जा घम तांगेत- 
छेडा असतो त्या धर्मासारखा म्ह० त्याला जाब 
देणारा धर्म दुसऱ्या वाक्यांत अप्रस्तुत विषयाचा 
सांगितलेला असतो. ' दृष्टांत * ह्या अलंकाराचे 
प्रकार, उदाहरगें, विशव छुलात!, ३० आमच्या 
: अ्थालकारांचें निरूपण ! ह्या पुस्तकांत पहा 

दृष्टकूट न० उद्याणा कोडें. दष्टादष्ट स्त्रा८ 
एकमे कांनी एकमेकांत पाहाणे; नजरानजर च्ष्ट् 
दोष पु० १ खरांषरा आपल्या हातून घडला तां 
दोष कि० घडे तें पातक अदृष्टदोष पु ०९ पूव- 
अर्न्मांचा दोष कि० पाप. २ आपल्या आचरणां- 
तील लोकांना दिसणार पातक 'कि० गैराशस्त 
प्रकार. अदष्टदोष पु० ह्यांत चितिळेळे पातक 

दृष्टा ्थवाद पु०डटरियगाचर जें कांहो तेंच खर अत 


त. दृष्टोत्पत्तास येण १अवलाकनांत यण आढळून 


येणें.दृष्ट काढण ( किं० उतरणें किं० आंवाळून 
त येऊन तों 


टाकणं ) माठ, मोहोऱ्या, इ० दाता 
मुलावरून आंवाळून नंतर तीं चुलात टाकणें 
पडलेल्या दृर्ठांच्या बरारथंच निरत्तन व्हावें 
म्हणून) दृष्टभेट स्त्री ०९ आसन्नमरण अशा मनुष्याला 
त्यांचे दरचे शष्टामित्र येऊन त्याच्या जिवेतपणा 
शा दोघांचो केवळ दृष्टांची भट रनुसती 


भेटणे; अ 

नजरानजर. 
दृश [ सं० ६. दाष्टि ! चा अपश्रश ] स्त्रा2 
डे केवळ दृष्ट वळाविण्याने 


नेणेकानें कोणेकार्क 
1, पौडा, 1० हानि( लागण , 


पक्ष होते ता आध 
5. उतरणें ). & दृष्टमाण 
ञञे माण त्याच्या 


दृष्टाळा [ स०्ट वि० ज्याचा 
दृष्टि लॉकांच नु करणारी आहे अस्ता(मनुष्य) 
दाष्ट [स १ पाहाण्याच इंद्रेय. २ 


दाष्रि 


पाहाणे, २ डोळा, ४ पाहाण्याची ताकद, ६ अव- 
छोकनाचा टप्या किंठ पल्ला, ६ पदाथविद्यापाचें 
ल्ह्यपूवक अवलोकन, ७ विचारांत घेण्याची 
इच्छ, ८ रदसद्विवेक वुद्धि. ९ बुद्धि, १० शास्त्र 
किं० शात्राच्या धांरणानें कांही विषयाचे अवलो- 
कन, निरीक्षण, किं० विवेचन, पापाणादि- 
कांच्या मूतांस चांदी ४० धातूंचा नेत्र लावतात 
तों. १२ दुष्ट माणसाच्या केवळ नजरेने उत्लन्न 
हाणारी वावा ( पढणें, वाधणें ). & दृष्टीस 
डणें (कं “दृय्टा पडण)आढळण;सापडण; [देसणें 
दरॉप्ट ( कि दृष्ट ) काढणें ([के० उतरणे ) 
कोणकाची द्राष्ट कोणेकावर पडून जी वाथा होते 
1तेच निरसन करणें,-मीठ,मोहोर्‍्या इ०आओवाळन 


»»2 


काणंकाचा दुष्ट चुकावण त्याच्या नजरस पडणे , 


राळण, दाष्टे मरण तोच पदार्थ अनेक वेळां पाहि- 
ल्याने त्या पदाथाच्या ठायो असलेला अद्भधतपणा 
1इंडिस्सपणा , आश्चर्यहेतु, ३०चें कांही वाटेनासे 
हाण, दृष्टि चारणे कोणेक्राच्या नजरेस न पडणें 

णिकार्चा दृष्टि ओळखणे त्याच्या बहेऱ्यावरून 
त्याचे मनोंगत जाणणें.द्राय्ट घालणें डोळ्याने कोणे- 
काला कांहीं इशारत करणें.. दृष्टि चढणें उत्त 


के० गविष्ट होणें. दृष्टि चुकणे करावयाची गोष्ट 


आवरा वळा लक्ष्यांत न यणें किं०्न सुचणे. टाप्टे 
निवळणें १ बिघडलेले डोळे विक्कात जाऊन पुन्हा 
यूवाहारखे स्वच्छ हार्ण.२ उन्माद, गर्व, ताठा 
नाहासा हाण, दृऱ्टीचा पापी दुय्टींचा खोटा दस- 
र्‍याच चांगल ज्याला पाहावत नाहो असा; मत्सरी 
दुष्टांचा मुरवत राखणे दुसऱ्याला जें आवडण र 
नाहा ते त्याच्या देखत न करणें. त्याच्या माझ्य़ा 
चार दाष्टे झाल्या त्याची आणि माझी गांठ पडून 
वचारावानमय झाला; त्याचें आणि माझे खलबत 
झाल, दृष्टा आड साष्टि मागे 'आड' [क्र वि० 
मध्य पह्या दऱ्टांचे पारणें फेटणें जे पाहाव अशो 
अत्यन्त उत्कट इच्छा असते तें पाहावयाला 
पमळाल्याकारणाने समाधान पावणे त्या दृष्टान 
क [व० २ त्या धोरणाने, २ त्या उद्देशान. ३ 
त्या वाजून.कांहा वस्तु दृग्टान पाडगे ता दिसेल 
असकरण, दृष्टिकोन पु०१प थंविशष आपण ज्या 
॥दशकडून पाहात आहोंतात्या द्‌ा 
र्एकाद्या पदार्थांचा जो पदाथाचा 1 1 
घुण,धम, उपयाग, इ० आपण 


: विचारांत घेत आहो तो युण, थम » उपयोग 


।' ह० समार भांत दाक्षणा ३० 


३८ ने! 
आपल्या विचाराला लागणारी सरणी. दांष्टिपथ 
पु० अवलाकनाचा पहा; नजरेचा टपा. दृाष्टि- 
विकार पु० दुष्ट मनुष्याच्या दृष्टांने होतेती बावा 
दृष्टीचा अमल पु० ८ अवलोकनाचा मर्यादा. २ 
नर्जरेत किं० पाहण्यांत आलेल्या काळाचा अवांय 

चांगल्या दृष्टांनंच कांही गाष्ट चांगली करण्याच 
मामथ्य, दृष्टा क्रि वि दष्टाने. दोषडप्ट-य! 
क्रि वि० दाप-काढण्याच्या बुद्धाने, गुणदृष्टया 
%० वि० युण काढण्याच्या किं० दाखविण्याच्य! 
बुद्धीनें कि० उद्देशानें. विहंगद्राध्टि, विहंगमडाथ्टि 
स्त्री: विमयाच्या तपदिलांत न शिरता! 
त्याच्य़ा स्थूल भागांचेंच अवलोकन, विहंग 
दृष्टीने कि० विहंगमदृर्प्टांने क्रि> बि० 
तपाशलांत न शिरतां कवळ स्थूल गोष्टाच वच!- 


. रात धऊन ( केलल परीक्षण, अवलोकन, ३८ १: 


दऊ पासरा [ म० देण्याच्या वेळची --यांच 
दाराच वजन किळ्माप |] स्था ंगिमाशकाला माल 
वकतस्तमया ता माल मांजाबयारची पांसरी ( कमा 
पारमाणाची ), विन्दुसर्‍्याला याग्य असेल त्या 
कमा णारा; चक्क. घेऊं पासरा स्त्री८्माळ विकत 
धताना दुकानदार योजतो ता. खोटी पासरा 
( आधक पारमाणार्ची ). वि दुसऱ्याचा पदा 
लाटण्यांत कुशल किं०्तरत्रेज 

दुऊळ [ स० देव--कुळ ] न० देवालय 
इवाचा मृत जेथ सस्कारपूवक स्थापिली आहे त 
वर कळता जागा, & देऊळवाडा पु० 
ळाच्प़ा आसमंतांत भागा युरव, पुजारा, इना 
वसविलली वाडी क्रि० वसाहत. देऊळ घांट स्त्रा ० 
१ देवळांत देवापुढे टांगलेली घांट, २ वटवटवा 
एकसारखा आणि मोठ्या आवाजाने सदा वॉलत 
असता तां 

दुकार [ म० दण ] पु० 2 दण.२ लम,मुज; 
रूपाने हाणारा दान- 


> 


धम ( दण, करणें, होणं 3 

ख [म० देखगेपाहाणे ]पु ०देखावा;अवलो- 
कन, & देख दाखावणेंफांहा गोष्टींचा आविभोव 
करण. देखदुखी ,देखदुख्या वि ळ्टसऱयाचें चांगले 
पाहून ज्याला दु:ख हातें असा; मत्सरी. देख भर्टा 
स्रा८ कांहां कळा कि० कोशल्य केवळ पाहून 


७ 
देखचा 


रकिं० कौशल्य केवळ ऐकॉव माहितावरून ]राक- 


ण्याचा प्रकार. देखभट्ट'च ज्ञान काहा वाराष्ट 


कृति केवळ पाहून तिच्या संबंधानें प्राप्त झाललां 
माहिती. देखरेख स्री” कांहो काम यथास्थित 


होत आहे किंवा नाहो हॅ पाहाणे [१० याच्या । 


संबंधानें काळजी वाहाणें 
देखचा, देगचा पु०, देचके न० स्वर्वपाकांत 


ज्याचा उजयोग कळा जाता असे एक धातचं पात्र- 


विशेष 

देखणा [ म० देखगें ] 
[क्रॅंठ ओढून घेणारा; खदर 

देखणाऊ [ म० देखणें ] वि० केवळ दित- 
ण्यांत सैंदर पण भिकार किं० नादान 

देखणं [ सं०दशऱ्नपाहाणें ]स गकर०पाहाण; 

अवलोकिगें; निरेखणे, २ शाधण कांहीं पदार्था- 
साठों स्थळविशेप घुंडाळणें. & देखूं शकणं पाहू 
शकणे; शांत मनानें पाहागें. ह्या वाक्प्रचाराचा 
उपयोग अकरणल्यी होता; हा वाक्प्रचार मत्सर, 
दष्टपणा , १० दाखविता; ३० रामभाऊंच्या दान 
बायकांपँकीं एकीशीं तो काहा बोलला तर दुसरी 
तें देखू शकत नाही टीप,-ह्या वात्रप्रचाराचा 
अर्थ जोरदार करण्यासाठी * दह, डोळ्यांनी * ह्या 
शब्दांची जोड ' देखू च्या मागे. दिला जाते 
देखोदेखी, देखोवखा देखोवखी, दखा' 
वाखी खी०९ त्वा. ९ अनुकरण, देखांदुखा 
पूर्धेने. २ पाहाता पाहातां 


क्रि वि० १ स मका 


पु० दृष्टि मोहविणारा 


क्वोणेकाच्या ) १ उ० ः 
देखत त्या चोराच्या थोबाड. लगावला २(कोणे- 
. उ० माझ्यादेखत माझ्या 


ल्‌च्च , 


घडवर्डीत 1१ स ठाऊक असा सोदा , 
१, देखतपत्र, देखतहुळून क्रि० 


रणारा चा र्‌ 
(-झुला) 
ह] फस- 


शिकण्याचा प्रकार. ऐकभट्टी स्री ० कांह कला 


९८३ 


, एका 


* 
दघ 


»५५/ 


'फकया गारोड्याच्या कौशल्याने होते ती ). 
देखवा देखावा [ म० देखणे ] पु०१आपल्या 
स्वताच्या ख्पाच ]के० आपल्या झंगच्या विद्यादि 
युणांचें केवळ इंपन्मात्र प्रकाशन [क० प्रकटीकरण: 
उ० पावसाने देखवा मात्र दाखविला पग तेवल्याने 
काय होणार्‌ ? २ केवळ दृष्टांत पडगें ही क्रिया; 
उ० तुकोबा येथें येऊन नुसता देखवा दाखवून 
गेला: त॥णें तिकडची कांहो खवर सांगितली 
नाहो. टीप,-ह्या दोन्ही अथी “ देखवा ? कि 
खावा * यांच्या पुढें ' दाखविणे *ह कियापद 
येतें. २ खोटा आविभाव ( करणे 3); उ० तला 
प्रेमाचा देखावा करतां येतो. ४ नित्तर्गाच, काढ- 
लेल्या चित्राचे, गोरी पुढे मांडलेल्या पदाथादकाच 
दष्टिनिक्षपांत दिसणारं रूप ( द्सण, दाल- 
करणें , मांडणे, ३० ). टीप;-ह्या शेवटच्या 


वणे, क 
आधंक प्रच- 


दोन्ही अर्थी * देखावा ? हा रश 
लित आहे 
देखाऊ, 
दिसण्यांत भपर्के 
नादान. 
देखी [_म० दखण ] स्री ० दष्टिपात; अवला- 
& कोणेकाच्या देखीचा वि" त्याचे अनु- 
करण करणारा; त्य 1चा कित्ता उचलणारा .दुखाच्छ 
देवी हा आजार 
प्तास पाहिल्यान द्वा 
देखाल ० वि० 


त्या साधूच्य़ा पाया १३९५, शा 

आला पण मला भेटला देखील नाहा, टाप, 

*्देखील व. ची अपभ्रष्ट रूप'दखात दर्खात, ? 
देखू? १ हां हात. & दुखालबा 


क्रि० वि० सर्व बावतासिहवर्तमान; उ० याः 
शेतात देखील्याबती पांच मण धान्य पडतें 
वि० प्रत्यक्ष पाहि-्‌ 


दिंखाऊ [ म० देखण, ॥दलण ]वि८ 
दार पण खरोखरां भिकार किं 


( येणें ). देवोर्नी प्रस्त माण- 
येतात अशी प्रमजूत आहे 
सुद्धां; उ० राजा देखाल 
उ० तों काशीहून 


] खरी०्थातूचे पात्रविशष 
देचक्े न० स्ववंपाकांतील 


देणें आणि 


कळ. 
दज 


वेणें; उत्तनें देगे आणि उसनें धेणे ह्या रूपाचा 
व्यवहार. 
देज [ म देणें ] न० वरपक्षाने वधूपक्षाला 
दिलेला पेसा, 
देटपुळी स्त्री ० काळधुळा 
ठ, देट पु० 2 पान, फूल, फळ ,इ०फांदीला 
ज्या अवयवाने चिकटलला असतात ता अवयव .२ 
अगो सामथ्य उत्पन्न करणारा कांही गुण करि आश्रय 
कि०आधार;उठत्यानें धोड वेतळल,पालवा धेतला हे 
सर्वे पैक्षाच्य़ा देठो(करिंळ्त्याला दवाणगिरी मिळाली 
तिच्या देठी ). & देठ कळवळणें (क०पिळणें), 
देठाला पीळ पडणें, देठाला माया येणें आपल्या 
प्रमाच्या माणसाच्या सुखाने सुव पावणें आणि 
दु:खाने दु: पावणे कोणेकाला कोणेकाच्या देठा 
ठेवणें त्याला त्याच्या आश्रयास ठेवणें; त्याच्यावर 
त्याच्य़ा सुस्थितीची जतावदारी वालणें, कांहीं 


काम, कारभार, व्य.पार, इ० देठो लागणें ते णे जावयाला सेर्मात किं० परवानगी 
आधार 


सुरळीतपणे चाळू लागणे, देठा लावणें 
के० उगम झोंधून काढण, २ याग्य सरणीस 
र्‍लावणें, देठचा तुटलेला वि? १? नवशिक्का. २ 
उपटसुंभ. देठसुटा वि० गळून किं० तुट्रून पड- 
ण्याच्या स्थितांत असलळ ( फळ, क्रूल ) 
ररास्प(॥० ए० व० ऱ्या स्प्रा> अ० 

० £ हगण आण आकण ( दण ). २ लाटलला 
पेसा परत देण्याच्या प्रसंगांत सांपडणें ( देणें ). 
राप,-ह्या दान्हा अ्थां ' दडार्‍ऱ्या ! असा अ०व० 
प्रयोग होतो. 

देणगी [ म० देगे ] स्त्री” ? जं बक्षीस दिले 
तें, २ पारितोपक्र; वक्षिशी; नजराणा, 

देणावळ [ म० देणें ] स्त्री मजुरी ( कांहा 
"कामाबद्दल ). & जशी देणावळ तकी घुणा- 
य्चळ कपडे धुण्याबद्दल आधिक मजूरी दिळीं तर 
यरोट आधिक काळजानें कपडे धुवील 

देणा [ म«दण ]स्त्री०( गॉजिफांच्या खळांत ) 
द्यावयाच्या गंजिफांची तलफ 

देण[सं० दा] स० क्रि 2 वस्तृवरचें 
आपल स्वामत्व दुसऱ्याच्या स्वार्वान करण: उ० 
माझ्या सासऱ्यानं मला दिवाळसणाला सलहेंजाडी 


देली, २ कांहीं वस्तु काहां उददेशाने कांहीं काळ 
उ्ऱ्याच्या हवालों करणे; उ० आज मौ पर्टाला 


९८१3 


। देणे 


>> €> 


चवदा कपडे दिले ते मी वहात मांडून ठेविले. २ 
अधिणें; बहाल करणें; बादशहानें त्याला 
८ राजा ? हा किताव दिला. ४ कांडा इंद्रिय 
कांही विषयाकडे लावणें; उ० लक्ष्य देणे, कान 
चित्त देणे, ३०. ५ विद्या, कला, कसत्र, 
युक्ति, ४० जी आपणास विदित आहे ती दुस 
यास शिकाविणे कि०पढविणे, टीप,-“दैण'या क्रया- 


८ 
उ० 


, पदाचे अर्थ पुढील वात्रप्रचारांवरून स्पष्ट होतोल. 


- मला 


लारा लिहू देत नाही वार्‍या 
मुळें मला लिहितां येत नाहो. कणेकाला !शवा 
देणें त्याला गालिः दान करणें. क्रोणेकाला आदा 
वाद देणें त्याला त्याचें अभिष्ट मिंळा किं० त्य!च 
कल्याण होओ अशी आपली इच्छा प्रकट करण 
कोणेकाला शाप देणे त्यांच अमुक वाश्ट ह!- 
ओ अशी आपली इच्छा प्रकारण, आज्ञा देण १ 
हकूम करणें, २ जावयाला संमति दर्याविण, ।नराप 
शेविणे 
एकाद्या कामाकडे चित्त देण त॑ लक्ष्यपूवक करण 
के० चालविणे, कान देणें लक्ष्पपूवक एकण, कष्ट 
देणे कष्टविणे; उपद्रविणे; सतावणें. वाट देणे वाट 
मोकळी सोडणं, झाढांना पाणी देण त्यांचेवर 
पाणी शिंपडणें किं० पाटाचे पाणी त्यांचेकडे वाहू 
लागेल असें करणें. काणेकाला लढाई दण 
त्याच्याशीं लढणे. हे भापांतर मळा करून 
कृपा करून मजसाठा हें भाषांतर कर. खांदा देणें 
खांद्याचा नेट लावणें; खांद्यानें भार पोसणे, हे 
व्यसन सोडून दे सोडच सोंड. देणे नास्ति 
घेणे नास्ति ( देणन्‌ नास्ती घेणनू नास्ती ) 
काते कांहीच नाहीं; शुष्क ब्रेत, वाटाघाटां, 
वल्गना, किं० बढाया. देतां घेतां क्रि० वि० 


ट्‌ प 


शै 


। प्रत्यक्ष खरंदी क० विक्री करण्याच्या प्रसंगी, 


देणेंघेणें [ म० २ेणें--वेणें ] न० पैसे उसने 
देणें, उसने धेणे, इ० रूप पैक्षाचा व्यवहार 

देता [ म० देण ] वि० देण्याकडे कळ अत्त- 
लेला. & देताघेता पु० नेहमां ठराविक प्रकार 
देण्याघेण्याचा व्यवहार करणारा. देतांधेततां खळ 
खळ स्त्री प्रपेचाच्य़ा बाबतोंचा खटाटोप. 
देतावणा (-ना ) [म देणें ] वि० देण्या” 
कडे कल असलेला; याच्या उलट ' घेतावणा. ? 


देव 


२... “3 २. ची च 
देपोधेवो [ म० देगेंऑधेणें ] स्थी० देण्या- । 
घेण्याच्या खटपटी क० उपद्रव; व्यवहाराचा त्रात" । 


दायकपणा किं० कष्ट 
देय [ स॑० ] वि? ण्य़ाजोगें 
नें. थावयाला पाहिजे ते [ लावणें ) 
देर [ हिं० ] खी० उदार वेलंब्र (लागणे, 
देव [ सं० ] पु० १ स्वगेस्थ जे छू टन 
स्पाति, ६० ते प्रत्येक, २ श्वर; परमर्र ३ पूजा 
करावयासाठो काष्ठपापाणांदिकांच्या घडविलेल्या 
मति प्रत्येक. ४ पजेन्याचा देवता. ५ ( नाटक 
अथांत ) राजा. ६ कोणीही संमान्य पुरुष. ७ 
गांत येतें 1१० संचरतें तें भूत. & देवक्ण , 
देवर्ण न० यज्ञयागाद त्य देवांच्या प्रत्यिथे करा- 
वयाची तां प्रमुचयान ( फेडणे ). माजला तर 


देव नाहीं तर घडा पदार्थांकडे ॥किं० माणसाकड 
नें पाहिलें तर त्याचा आप 


ईल रकिं० त्यांच्यापासून आपणाला 


लाभ हाशल 
आपणास काहा उपय 
ग्रांच्यापास न आपणाला 


ज द्यावयाचे । 


क क क कै० आश्चर्यकारक गोष्ट 
[र काढला जातो; देवाने 
मनांत आणळें तर तो काय करू शकणार नाही - 
तो सर्वं कांहीं करूं शकेल. देवात पेचणे आपल्या 
शात्रचा सत्यानाश कर म्हणून देवाला गा*हाणं 
घालगें. देवासारखा बसणं खाड्या द करतां 
अगदीं स्वस्थ बसणे ( मुलासंबैधानें ). न देवाय 
न धर्माय देवाच्या कायाला नव्ह आणि धर्मा- 
च्याही कायोला नव्हे ! व्यथ 1$० अनाठायां 
खच केला गेला, देव कराया दोन डुया, 
किडवळ कराय्रा तान डया एकाया 
राजाच्पा मनांत प्रजञाजनांला उत्कषाच्या 
स्थितीस चंढवावे अत आर तर तें तो दोन पिढ्यात 
ह० साठ वर्षात कह शकता आणि प्रजाजनांला 
अपकर्षाच्या स्थितीत लॉटांवे असे आलें तर ता 
तीन पिढ्यांत म्ह० नव्वद वर्षांत करू शकता 
डोई कि० डुई म्ह० पेढा किडवळे म्ह० हीन; 
दीन ,दुवळे,परावल्य! 'तुच्छ,अत्ते प्राणी. देव दुव्हा- 
पयांत नसणं १ जो मालक तो स्थानावर न्क्ष्णे 
ठिकाणावर दैखरख करणारा नसणें. २ मंत (मह 
शरीराचा चालक किं० प्रेरक ) स्वस्थ नसणं 
मन किर्कीरांत अस्षण देव पावला देवाने मनरथ 
पुराविला; जे पाहिज होतें ते घडून आलें; मना- 
नोंगी गोष्ट घडून आली. कोणेकाला देवाज्ञा 


होणं तो मरण शब्दश: याला देवाकडून वोला- 
ग! देव तुमचे 


चला नाहीं म्हणज तो सुचतापर्यंत ह वाक्‍य वेळ 
भरून कोढण्यातताठा रेंगाळत रंगाळत उच्चारण्याचा 
परिपाठ आहे. देवमाणूप पु० १ देवतुल्य माणूस 
1 ठायां ल्बाडी नाई! असा माणूस; 
माणूस. २ उपकारशीाल माणू| 
-- अडचणींच्या समया ओळख 


देवघर न० घरामध्ये ज्या खोलात कुढुंबाच्या 
पूजावयाच्या देवांच्या मार्त ठेविलल्या असतात ता 
खाला क० ता जागा. दुवगण पु ० जन्ननक्षत्रा- 
वरून पाहाण्याचा पुरुष क० स्त्री यांचा पॉटितो 
पयोगी एक युण आहे तो. मन'यगण आणि राक्षस- 
गण असे आणखी दोन आहेत. देवगत ,देवणाते 
दुवग!त स्था> १ जगाची रडार्टी, २ अमुक गाष्ट 
कां घडली किं० कशी घडली हे जिच्या संबंवाने 
सांगतां येत नाहो ती गोष्ट कॅ० तिचे घडणे 

यद्च्छा .देवगाय स्त्री ०मखमली क्रिडा. दवक्रापे, 
देवरुषी पु० वायावापड्या क्र अडाणी माणसें 
यांना वाता झोकून नादी लावुन पैसे उकळणारा 
साधुत्वाचा आविभाव करणारा लुच्चा माणूस 
देवनागरी ह्या वालळ्वोथ लिपि; हें पुस्तक 


ज्या लिर्पात छापिलें आहे “ती. देवदत्त 
पु८ कोणीतरी मनुष्य, -ज्याचें नांव सांग 
ण्याची जख्री नाही; एक मनष्य-मग तां 


काण! कां अक्तेना; कॉर्णीतर्री मनध्य ,-ज्याचें कांहीं 


महत्त्व नाह; कार्णातरी ; फळाणा: उ० देवदत्ताचा ' 


खून करणाराला फासावर चढविले म्हणून देवदत्त 
कांद्दी जिवंत होत नाही, येथें * देवदत्ताचा खुन 
म्ह० कोणाह माणसाचा खून अल्ला अर्थ. याच 
समाण याजावयाचे अन्य शब्द, ' गोमा गणेशा 
पतळादरवाजा, ? “गोमाजी कापशे ,' 'गामाजी 
तमाजा, * ३० हे आहेत देवदत्त पु० पांच 
उपप्राणापेक्तां एक. देवदार पु० एक वृक्षविशेप 
दवढदव पु० देवांचे पूजन, प्रदाक्षिणा, नाम 
स्मरण, स्तांत्रपाठ, ३० असंष्ठान. देवदव्हार पु० 
अ० व० १ कांहो संकटाच्या निवारणार्थ देवाला 
नाना प्रकारे आळविर्ण ( करणें ). २ देवपूजादि- 
कांचे अवडंबर(माजविगें) देवदार न०स्लान.मंध्या 
३० पुण्यकमा[चत आणि देवाच्या सांनिध्याला 
असलले स्थळ;उदंवद्वारी थट्टामस्करां करणं शोग्य 
नाह .देवनदी स्त्रा० भार्गारथी, देवपुरी स्त्री ० 
ज्या घर) काणाही माणसाला येण्याजाण्याला प्रति- 
चेध नसता असे घर दबप्रातष्ठा स्प्रा० देवालयांत 
नव्या इवाच्या मूतीची स्थापना, देवतव्रास्हण 
उु० एव्व० ताथांच्या स्थाना गेलें असतां देवास 


नेवेद्य आण ब्राह्मण आणि सुवासनी यांस भोजन 
घालण आण दाक्षगा दग 


देवता 


देव भाले स्त्री” पियाचाच्या उपद्रवाच्या निवार 
णासाठी अंगारा लावण इयादि रूप जं करणं त 
देवमाक्त माजविणे भाविकपणाचे अवडंबर 
करणें रकिं० ढोंग वाढविणे. देवभक्तया पु 
अंगारा लावून रोंग वर करण्याचे ढांग माजावता 
ता. दुवमात न८ मनष्य़ांने न पेरतां तळ ४३० च 
स्थळीं उगवते त भात. देवभाळा वि० निरंतर 
देवाचा नामस्मरणादि रूपान सेवा करणारा आण 
वाची म्हणून सांगितललो कांहाही कृत्य खरा 
मानणारा सात्विक मनष्य, देवयो"ने विशद 
देवाच आश्रये करून राहाणारे विद्याधर, गेवव 
किन्नर, ३० ज्या जाति त्यांपंका कोणीही (व्याक्त). 
देवाला जाणें देवळांत देवाच्या दर्शनार्थ जाण 
देवक ( €८ * दव ' पासन ] न०्लभ,मुज, 
इ० कार्यात देवतादिकांची स्थापना; देवकप्रतिष्ठा ४ 
देवदवक; (असावणें, ठेवणें ,उठविणें ). & देवको- 
त्यावन न० देवकाचे उत्थापन 
देवजी, देवर्जाधसाडा पु० ९ माकडाच्या 
खेळांत नरमाकडाला * देवर्जाधसाडा ? ही पदवी 
दा जाते.रकोर्णाही कुरूप [किं ० दांडगा माणूस 
दवेड स्त्री5 एकामागन एक अक्शा तगादा 
करावयाला पाठविलेल्या अनेक माणसांची मालिका , 
( चालविगं, वसावणे, लागणें, बसणें, लावणे ) 
उ० प[ठापाठ दहा माणसं तम्हा मला बालवाब- 
याला पाठावलों, अशी देवड तुम्ही कश्याकरता 
लावली ? & देवडचाल स्त्री» घोड्याची णक 
प्रकारचा चालण्याचा पद्धात.देवडमारपु० १ 
तांफा, इ० चा एकसारखा कडकडाट 
दुवडाकाट! [ नंदभापेत ] त्रि तीस, 
देवडा (-ही ) [ ख० देहली ] स्त्री ० मोट्या 


, वाड्याच्या दरवाज्याच्या आंतल्या दोन बाजूंत 


॥ 
। 


| 


ही जा वांधे ता(करणे), | 


क० वाहेरच्या दोंन वाजंस उंच जोती करून 


वसाववाजाग्या जागा वोलल्या असतात त्या 


देवत [ सं० देवत ] न० २१ देव; आपला 
ज्यावर विशेष भाक्ते आहे अस्ता देव, २आपणाला 
न्त प्रिय वस्तु, माणूस, पश्यु, ३४०. & देवत- 


. वार पु० आपल्या कुल्दवसेस दमनारापण, पाव- 


त्रारांपण, इ० करण्याचा वाषिक दिवस 
देवता [ सं० ] स्त्री १ देव. २ यच्चयावत्प- 
दार्थांचे अभिमार्ना ज्ञे इश्वरांश ते. प्रथक , 


उ० वनदेवता देवता , वृक्षदेवता, ३०. & 


देवतार्चन न० शदेवाच्या मूतीची पूजा.रेह्या पूजेला 


1 


लागगारें सहाण ,वोड ,३० तामसा देवतावाहन न० 


£देवाच्या मूर्तींचे ठायी देवाची प्रतिष्ठापना .२मगह 
कार्याच्या आरंभी देवांना करतात ते आमंत्रण 
देवताळा वि० देवाचा पूजाअर्चा ३० चे 
फाजिल अवडंबर माजविणारा . देवत 


मंगल कार्याच्या समाप्तीनंतर दवाच ॥वसजंन 
क॒ जात. दव- 


[ देवमूत्य [द ठंवण्या- 


न० 
देवरुखा पु० ब्राह्मणाचा 
रुखास्त्रा० देवाल्या|द्‌ स्थळ 
रतां मांठा सद्ठाभित जा काँंनाडा राषल्ला 


असतो तों. देवलंड ।1व० देवाप्रीत्यथ ज काहा 
कर्म करावयाच ते जो करीत नाहीं तो. देवलळाक 
पु० स्वर्ग टेवखकी [ सं० देव--आतताक्ते ]स््री ० 
» देवाची भक्ति. २ प्रतित्नामो ग्रामदेवततंबधा 
वार्षिक उत्सवादिरूप जो विधि करतात ता 
देवांना प्रय [ र० दँवांना आवडता ] पु० 

मूख 1० अजागळ माणूस, २ दव 
नेम असा सा पुरष देवापुढचा दव पु० 


नांत 1 
व म्ह० नंदीबैल. २ ठांव्या 


? दोकराच्य़ा पुढचा « 
बॅलाबा , 
देवळी स्री 
पाठीं जी रिकामी 
ती; कोनाडा. ४? 
मुलगा 
देवाणघेवाण 


० घराच्या मितात वस्तु ठेवण्या" 
जागा बांधून काढलेला असते 
भाविणीच्या पाटा जन्मलेला 


घेगें ] न० १ पते 


[ म० दग र्ष 
]र. २ उप- 


टर० रूप व्य़वह 


र्ता. ३डोक्यावरची आझा विश्रांतीप्ताठा 


सत्याच्या क डवर 


देवाची ल्या; दैवा 


शी. 


311 


|: 
४ सावत्र 


छरस्वता« 
[पलला आटा, ७ विस्फा 


र्द््गा 
विश्रांतीसाठो १ 


अंगणांत 


1च्या भज* |, 
। अत्यन्त घावरून जाणे ]के० अ 


' त्वानं दवीपुढ जञागत बतण 


॥1ळ न० दव- 


पूजेचें माजविलेले फाजिठे अवडनर देवतोत्यापन ' 
'-पूजावयाच्य़ा 


। दिकांची घुमट असलेला जा 


! मांडणे), काणेकराचा 


| त्याची फा्जाल महत गाणे 


९८७ 


देश 


रोग ( येणें, काढावणें, कानपणे, सुकण ). टीप, 
झा आयी प्रयाग अ० व० होतो. & देवी जाग- 
वेणे देवांच्या प्रसादनाथ॑ केलेल्या मताच्या अंग- 
बी देवळांत पण' 
नायटे मुलखांत खल डय र 00 
प्रसार दूरवर आणि खोलवर होता देवींचा थाट 
पु० अंगावर आलेल्या देवी लठ्ठ लठ्ठ फुगण 

देव्हारा [ सं० देवस-अगार ] पु० १ नत्य 
देवांच्या मूत ठेवण्याताठा काष्ठा- 
लहानद्या घरासारखी 
रचना केलेली असते ती, २ दवपूजच माजविलेळे 
अनडंत्रर. ह्या अथी देव्हारा माजावण 2 [कै० 
देव्हारे माजविणं? असे प्रयोग होतात. & काण 
काचा देव्हारा ,फलावेण ( किं० माजण ॥क० 
वाढणें ) ( नादान मनुष्य ) वैभवात चढणे 
देव्हारा माजाविणें (किं्वाडविणें किं० मांडणे) 
१ देवपूजादिकांचें अवडंबर करण भूतापश!- 
चादिकांवर आपला अमल नचालतो असं सांगण 
णकाच्या देवाऱ्यांत देव नाहास्‌ हाणें त 
श्वर्यचकित हाऊन 
जाणें. कोणेक्राला देव्हाऱ्यात बसावणें (रके० 
देव्हारा ([क० काणंकाच 
त्याला नसतें महत्त्व दण 


देव्हारे) माजविणे 
त्याचें फाजील गौरव 


करणें 
देव्हारे [म०८ 
१ घार्मिकपणाऱचे अ 
कोणी मनष्य, प्राणा )क० 
आपल्याला वाटत असलेला 
प्रेम, के० पूज्यभाव; ( अतर! वाळगणें, धरण) 
उ० आपल्या नव्या बायकाच गोंदोबाला मोट, 
देव्हारे आहे; उ० तू हया मांजराचे देव्हार वाळगू 
नको ( किं० माजदू. नको किं० धरू नको). २ 
एकाद्या दँवतेचें जाग्रत 1० जागते स्थान; कॅ ० 
१. त्या देवतेचा संचार; उ० जेजुरीस 
हे:उ० त्याच्या अंगा देव्हारे आहे 
पु० १ भूतलांचा विशिष्ट 
डलला क ठमानलला, भाग वा ८ 
चि किं०मनुष्याद, प्राणिविश* 
न, २ कांहो कायाला सोयीची 


व्हारा' चे लघत्वदराक रूप |न? 
वडंबर ( मांडणे, माजीवण १.२ 
वस्तु, यांच्या संत्रेथाने 
फाजील आर्र, महत्व , 


दृर्टानें केलला, पा! 
विभाग ,रपदार्थावशष 
तनिवापाच स्था 


> 


पाच 


द्‌शा 


अशी जागा. ४ पदाथांचा खालचा, वरचा, किं० 
चाजूचा भाग; पदार्थांची वाजू किं० अंग, ५ पूर्वेस 
बाळेघाट, दाक्षिगत कनोटक, पाश्चमस सद्याद्रि, 
उत्तेरस गंगा, ह्यांच्या प्रवील हिंदुस्तानचा भाग.६ 
रजकाय व्यवहारासाठो पाडलळेजे भूभाग र्‍्यांपैका 
सर्वांत मोठा भूभाग; याच्या खालाखाल ज़ भूभाग 
ते प्रांत, सुभा, परगणा, तालुका , जिल्हा ,महाल 
कसत्रा, पेटा, पुठा ,मोजा, सम्मत, तरफ, हे होत 
हे भाग भिन्न राज्यांत भिन्न नांवांनां आणि भिन्न 
अनुक्रमानें गणण्यांत येतात. ७ बिदिष्ट पारिस्थि- 
तात, संस्कृतात, आचारपद्धतीत, कें०८ भाषादि- 
वंधनांत, राहाणाच्या लोकांच्या निवासाचा प्रदेश 

उ०महाराष्ट्र देश ,युजराव देशा ,कणीटक देश ,इ० .& 
आपला देश घेणें (क० देशा घेणें) 2 आपल्या 
कामावाहेर लक्ष्य न घालणें, २ र्नवून जाणें; काळें 
करणें. मार्ग कावळा 'शाब्दांत “पांढरे कावळे? पहा. 
दे्याचा पाटा वरवंटा करणें तो उद्दस्त करणें, 
देशी जाणें व्यापार, नोकररी ,३०चे ठिकाण सोडन 
परत आपल्या मुलखांत जाणे ( कायमचे म्हणून 
किं० कांहीं काल ). देशकुलकरण न० देशकु- 
लकरण्याचा अधिकार किं० त्याचें कार्यक्षेत्र. देस- 
कुलकरणी पु० महालाचा वतनदार अधिकारी ,- 
सहालांतील खोत आणि कुलकणी ह्यांच्या जमा- 
वेंदींच्या पत्रकांवरून एकंदर महालाचें पत्रक तवार 
करणेंहें ह्यांचे काम असे.देशाठक पु०मगळ्या देशास 
ठकविण्याचें ज्याच्या अगा चातुर्य आहे असा 
॥णूल; अट्टल सांदा, देशत्याग पु० आपला टंड्रा 
सांडून परदेशांत कि० परप्रान्तात रहावयास 
जाणे, देशाधडीस ( किं० देशोघर्डास ) लागणे 
स्वताच्या देशांत कि० गांवांत राहणें अशक्य 
झाल्यामुळे परदेशांत विपन्न स्थितांत हिंडत राहणें 
क० कोठे तरी राहून कसेवसे दिवस घालदिणे 
( लागणें, लावणें ).देशघम पु० विशिष्ट देशांतील 
क० प्रश्‍शांताल चालोरीति,रीतरिवाज, आचार 

पोशाख, इन्चा पतमुचय. देशयांड्या पु० महा- 
छार्‍चा एक वतनदार अधिकारी. त्याचा दजी देश- 
सुखाच्या खालचा असे.देशपांड्याला' 


शकुलकरणी? 
पा म्हणत. देशमुख पु० १ परगण्याचा 
क० महालाचा ) मुख्य वतन 
| ४ आध क 
म ३ कारा 


दात ) काकंता नावाच सानाराचे एक 


. वरचा जो प्रदेश तत्संब्रवा 


श्ट्ट द्ह्‌ 


: आउत., ३ हलगा हें थान्य ( थट्रेंत ). ४ कतल 
, क० ओतले ह्यांतून पाणी काढावयाचे मडक, 


दंदामुखा स्त्र2 १ दशमुखाचा हुदा आधकार , 
कि० कायंश्षत्र. २ धान्यावर रोकडा तीन आण 
विक्रीवर दकडा सात असा कर. देषालेखक पु० 
दशकुलकरणी आणि देशपांड्या ह आधकारा देव्या 
वर पु०, देशावरा स्थी० 2 एका गांवाहून दुस्यया 
गांवा , दुसऱ्या गांवाहून तिसऱ्या गांवी पुरा!णक, 
हारंदास , वैदिक, इ०चे आपल्या थंद्यावर पल ।मळ- 
वात हिंडणे, २अशा रीतीने हिंडून मिळाललद्रन्य 
३ परदेशचीा व्यापारी पेठ. ४ विकावयासाठा 
आणलेला  परठिकाण्चा माल. '५ परदे- 
शाच्या व्यापारी मालाचे भाव किं० दर. देशा- 
वरास ( किं० देशावरा ) जाण परडशांत हिंडण 
ऑकि० प्रवास करणें. देशावरकरी पु० परदशा 
हिंडून आपल्या विद्यवर पेस ऑमिळवावयासाठ! 
जाणारा ब्राह्मण, 

देशी [ म० देश; सं० देश ) वि० १ घाटा- 
२ याच देशचा; त्याच 
देशांत उत्पन्न झालेला; उ० देशी माल वापरणे हॅ 
पुण्य हाय; परदेशी माल वापरणें हे पाप होय. 

देशीय [ स देश ] वि० विवक्षित देशासं- 
बंधाचा; उ० तद्वेशीय, एतद्देशीय , पुणंदशाय, ३०. 

देशिक [ खॅ० ] वि० स्थानिक. पु० २ 
उपदेशक. २ युरु, रनायक,४ वाटाड्या.५प्रवासा. 

देल [ सं० देश ] पु० ९ देश. > एक राग 
( संगातांत ). & दसघळ स्त्रा० पेसा, घरदार, 
शतवाडी, खगुरढारं, इ०च्या नाक्यामुळें प्राप्त 
झालली विपन्नावस्था. 

देखक [ सं० देश ] पुव्वतन्दार अधिकारी; 
देशमुख. 8. देसकत न०,देसकी स्त्री० देसकाचा 
अधिकार किं० कार्यक्षेत्र. 

देसवट, देसाळ, देसोळी वि० घाटावरील 
( माणसें, वस्तु, पशु, इ० ). देसवटा पु० 
शोदेशा हिंडणे, २ स्थान, जागा 

देसाइ (-य ) पु० परगण्याचा मुख्य 
दार अधिकारा; देशमुख 

ढसुरा 14८ सह्याद्रीच्या पूवकडील प्रांतां- 


वतन- 


। ताल,-मनुष्य, पछु, बालण्याची ढव,, शब्द, इ०. 


देह स० ] पु० शरीर, & देहान्तर न० 


देह 


९८९ 


क. स्ट 


प्र 
द्व 


भन्य जन्म. देदात श्री ् दे क 
न्य जन्म. देडात्मवाद पु० शरीर हाच आत्मा | न, आक त क बर माता गतीही 
। शेवटी मरण प्राप्त होतें असतें प्रायाश्चच. देहान्त- 


अले भत; चावीकमत . देहावरण न० चिलखत. 


देहेश्वर पु जीवाला. देहयत वि० मूर्तिमंत. | 


देहत्य़ाग पु मरणाची इच्छा करून दहाचा 
नाश करून घेणें. देहदण्ड एु० देहशोपणार्थ 
तोर्थयाला , प्रायाश्वित्त, ० चा अवलंब किं० तेणें- 
करून देहास केलेले दंडन. देहधर्म पु० आहार, 
निद्रा, ४० जे देहाचे व्यापार ते व्यक्तिदाः र्क 


ममुचचयानें. देहघमाचें करणें मलविसर्जन करणें. 
देहधारी वि० देह धारण केला आहे ञ्याणें अमा; 
मूर्तिमंत, देहघारण न० राहाणे; जगणे. देहपात 
पु० मेल्या मुळे जें देहाचें पतन तें. देहबद्ध वि० 
सार्तमंत. दे€ंभरि वि० पोटभरू. देहभृत्‌,देहवत्‌ 
पु० ९ प्राणी. २ जीवाला, देहयात्रा स्थ्री० १ 
सरग. २ भोजन. देहभान न० १ कर्तव्य, अक- 
तव्ब, ३० चा विवेक करणारी बुद्धि; ० तूं देह- 
भानावर आहेस काय ? 30 हाला राग आला 
म्हणजे याचे देहभान नष्ट होतें. २ शुड; वेशु- 
द्वींचा निरास; उ० ती स्री अझून देहभानावर 
चागलीशी आली नाही. देही ३० मूतिंमेत. पु ० 
१ मनुष्य. २ कोर्णाही प्राणी, दह बंगाळण 
नोकरी, शुश्रूषा , ३० मध्ये देडकष्ट तोपषणे ॥० 
शरीर शिजविणे. देहे कारणों लावणें तत्काय!त 
देहक सोसणे. मी तुझ्या कारणी आजपयत 
हा देह लाविला मीं इतके दिवस तुझ्यालाठा 
कष्ट झाशेळे. देह टाकणें ( रकं० ठेवणे 1$० 

१ असून विदेही. लाकांना 
ण खरोषखरां जो संता- 


लोडंण ) मरणे. देही अ 

<< झ॒ अस्ता दिसतो पण खराखर | ७". 
रांत अगरदॉ अनासक्त तो. ब्िदेह 1 वि० सांता” 
रिक वंधनांपासून आलिप्त. देहन्रय न० स्थूल्देह, 
लिंगदेह, आणि कारणदेह, हे तीन समुच्वयाने, 
देहद्वय न० स्थलदेद आणि टिंगदह (र्कि ०सुक्ष्मदेह) 
ही जोडी, देहावर असणे ९ शुडावर असगें. २ 
आपण काय कर्रात आहो किं० ने कर्रात आहो ते 
गेष्य आहे किं ०अयोग्य आहे हे जाणत असणें रक़० 


जी 


गे, कोणेक़ देहावर नलणें 
विषयाकडे त्याचें लक्ष्य नसणें. देहावर येणें 
निंद्य वर्तनक्रम साडून पुन्हां 
सरणी स्वांकारणें. 


टा? 


न. २ प्रायश्चित्तवाथ, 


| 


शिक्षा स्थी० ठार मारण्याची शिक्षा. 
देह [ फा० ] पु० गांव * देहह्ाय, ! ' देहे 
हाय, ?' देाय ? ही * देह. ? ह्यांची अ० व 
ह तास आ 
ह० गांवाचा निर्देश. 
करून. 
देहली [खं०]श्री० उंबरठा;उंरा.& देहली 
दप पु० उंबऱ्यावर ठेविलला दिवा,-जो उंब. 
र्‍्याच्या दोहों बाजूंस प्रकाश पाडतो. देहलीदीप. 
न्याय पु० एका गोष्टीने दोन कामें साधणें. 
देहुडा वि० १ वाकडा.२ एक पाऊड जमीनी-- 
वर साफ टेकून दुसऱ्या पायाचा चवडा त्या पवला- 
वर टेकला असतां हा व!कडा झालेला दुत्तरा 
( पाय ). मुरली वाजविणारी कृष्णाची पूत 
अशा संस्थानांत अस्ते. 
देहुडी क्ला० मार्गे" देवडी * पहा, 
द्य सर ] पु० दितिपुत्र ( देवांचे प्राते- 
पक्षी ). &देत्यारि पु”? देव. २ विष्णु. देत्य]ुरू 
पु० शुक्राचार्य . देत्ययुग न० मनुष्याची चार यु, 
देन, देनंदिन, दैनिक [ 8० ] वि राजचे. 
दानिका न० राज छापले जाणारे ( वर्तमानपत्र ), 
& देनिकी स्त्री० रोजसुरा. 
> क >. ९ 
देना [ सं० दैन्य ] खरी० १ ददशा; क्प्क् 
स्थिति. २ जरूर अश्या अन्नवक्षादि्कांची कोणे- 
काला जाचक होते ती उणीव कि० कमतरता. 
दैन्य [ सं० ] न० १ गांवी, २ विपात्ते; 
हाल; अपेष्टा, ३ हीनदीनपणाची कोणेकाची 


होते ती स्थाते. 

देध्य [सं० ] न० दीर्धपणा; लांत्री ,लांबटपणा . 

देव [ स॑० ] न० १ प्राण्यांत सुखदुःखादि 
होण्याविषयी नियामक ञो प्राचीनकनीनुत्तार 
इुं्वरी संकल्प तो. २ असुक गोष्ट अमुक प्रकारे 
घडली पी तशी'घडण्याचें कारण आपणास त्तम- 
जत नतळें म्हणजे तें कारण यया कल्पित 
शक्तीवर आरोपिलें जातें ती शक्ति. २ प्रारब्य; 
नक्लीब. ४ ए्का जातीच्या लोकांचा समुदाय कि 
एका जातांचे लॉक तमुच्चयाने, 8 एकाद्याचे द्व 
उघडणें ( र्किं० उपटणें किं० खुलणें ) तो वेभ 


दंच 


वास चढू लागण 
चढणे ) वैभवशाली हाणे. दवान उपट खाणे 
अनुक्रूळ परिस्थिति उत्पन्न हाण देवानं ओढ घण 
(क्रिेव्देव ओढवणं)कांढा ऑनष्ट भाग प्रांत हाण 
द्वेवानें 'चाव बेणे ( किं० करणे ) काड! सुख 
भोग करिं दुःखभोग प्राप्त दोगे. देवास यण १ 
सुव प्राप्त होणें; वैभवकाळ प्राप्त हाण २ पूव 
करमानसार कांडी गोष्ट घडणे .दुवास रडणं आपल्य!- 


बर आलिल्या अनिष्टावद£ चचरफडगे . 'बड काट्या 
घालन देवास रढण आपण जाणून वुझन 


कांह वाडेट गोष्ट करणें आण. तच वाट फळ ' 
, वरा 


आले म्हणजे देवाला शिव्या देण(हा मवपगा हाय) 
देवांलन उतरणं दुःास्थात पावरा 


करणे, दव।न यार! दण, ढदवान हात देण 


देव अनकूल होणे, देवान माघार खाणें, देवान । 
१ 


गें घगे ( कि० पाहणे, सरण, 14.० हटणें ) 
दैव एकदम प्रतिकूल होण. देवावर हवाला देणें 
अव काय करील ते करा अस म्हणून यंडल त्या 
. भोगास सिठठ हाळऊत राहग देवापहत व ० ददेवा 


( माणूस ). देवक छु० ज्यात दवत 
क्रि वि प्रारव्वानं, देबपर व? दैववाद. 
देवयोग पु. १ आकास्तिकर यांग २ संमव. ' 


देवळेखक पु० ज्यातिषी, दववाणा! स्पा १ 
आकादावाणी . २ संस्कृत भाषा देवगात (-त ) 
पूवकमानतार भागाच फळ क्रिक पररिणात,. दव 
ढा स््रोळ्देव; नशव. देवप्रक्ष पु० ज्यातिप 
२ शुभाछुभसूचक आक्राशवाण) देवयागाने, 
देवयोगे करून क्रि वि० ९ यदच्छेनें. २ देवांत 
होतें त्याप्रमाणे, देवरपा स्था? देवाचें लिखित ,- 
जं प्रत्येक माणसाच्या कपाळावर लिहेलल अप्तत 
तें. देववशात्‌ क्रि» वि० देवानुसारे. दुववादु 
पु० आपणाला प्राप्त दीत ज इष्ट 1८ अनेष्ट त 
आपल्या पूवेकमानेच प्राप्त होतें अक्तें मत. याच्या 
उलट ' यत्तवाद्‌ ? किं० ' प्रयत्नवाद. ? दुववान 
वि० सुदैवी. देवाचा खेळ पु० दैवानुततार धड- 
लली गोष्ट ( चांगली के० वाइट ). दवाचा 
पुतळा पु ठ्वैमवशाली मनुष्य देवाचा भोपळा पु० 
१ दुय देवाची कहाणी स्त्री ०कोणा माण 

क. जि ऱ्य प विपत्तीची हकीगत, दंवाचे 
कोणेकाच्या देवाने त्याला 


९९० 


देव काढणे ( [० दव!स 


दवान उचल । 
उपाय मंत्र,अंगारा ३० 


। पु० २ उपदेशक, २ मागदराक 


. पैसा इतक्या किमतीचे 


दोडकी 


प्राप्त झालेळे सुखदःखयादिकांचे भोग. देवा्घान 
वि आपल्या इच्छेवर किं० प्रयत्नावर अवलंबून 
नसळेळे. देनिक वि० शइथरान मनष्यावर वाडलल 
संकट ( रोग, टोळधाड, ६० ) दोविकन "नशव 
देव, देवी सषटि स्त्री” बरहिदवान केलली साट 
याच्प़ा उच्ट * विश्कामित्राने कलला साष्ट.' 

देवत [ ल॑० ] न०१ (व. २ अत्यन्त 
वस्तु. 

देवर | म० दाहवर 1] न० हवेत!ल जलांश, 
पदार्थांच्या पृष्ठमागावर जलिदूच्या रूपाने बसलला 

देवस्णें [ म० दढिवर, देवर ]अ० क्रि्दारद 
धरा ब्रिंदेनां व्ाप्त होणे [क० भिजणे 
देवी [ सं० ] स्त्रा८ आजारावर केलेल थे तक 
देवी खंपात्त स्त्रालत्राम- 
डागवीतेच्या सोळाव्या अध्यायात सांगितले 
अभय, शुद्ध साच्विक बात्त ज्नयोगव्यवास्थात 
इ० शुग त्यांचा समुचय 

दिक [ ख०] वि० २ स्थानिक. २ राट्रीय 


अ 


प्र्यि 


देषटिक [ सं० ] वि्देवालाखत .उ० ववादी 

दाहिक | स॑० ] व० देहासंब्रंवाचे. पु० 
जीवात्मा 

दाकडा पु० १ 


१) 


तांब्याचे एक नाणे,-अर्थो 
गाणी, २ (. मोलाच्या 
व्परवहारांत ) एका चवाचा शेभरावा भाग, २: 


। ( व्याजाच्या आकारणींत ) कवचाचा शुंभरावा 


गग 

दोराला वि ० मिश्रथमांचा 1० जातीचा 

दोग्या [ सं० दोग्यू ] पु० १ दूध काढणारा 
२ गायीचे वासरू.३ वेतन घेऊन काब्य करणारा 
उ स्वाथ'स्तव झटणारा . & दोग्यी स्ी० १ दुभती 
गाय, २ दाई. 

दोघे [म० दोन] वि० दोन पुरुष; दोन प्राणी, 
स्थी० दांघी. दोन लिया; दान ह्री प्राणी 

दोड [ कानडी; दोडुन्च्माठा ] वि० द्वाड; 
खोडकर; त्रात्य 

दोडका पु० १ सार्ळोंतील एक जात. २ एक 
भाजीच्या उपयोगाचे कळ, 

दोडकी स्त्ची० दोडक्याची वल, हिच्या फळाला 
५ दोडका ? म्हणतात 


दांडा 


२ कोवळा पेरूं किं० कोंबळें बोर. 
कळ कि० बोंड, 
दोहटाचार्य पु ० मागें ' दुट्टाचार्य ' पहा. 
दोण १ दोणी 1) डोणी [ स ० 
दगड कोरून किं० दगड आणि चुनायांची रचाई 
करूनर्जे पात्र करतात तें,युरांता पाणी पाज- 
ण्याच्या सोथीचे.२पोट (उपहातांत ). क्रि०भरणें, 
ठाकणें, ३०.ह्या अथी 'दोणा? हाही शब्द आहे. 
दोणगें [ म० दोण ] न? लांकडाचें पाणी 
३० साठविण्याचे पात्र. 
दोतकी, दोतूक वि० 
अंतरा आहे पण आभोग नाहा 


अस्ताई आणि 
ज्याला असमे 


९ ध्रुपद )- 

दोंद [ सँ० तुंदन्पोट ] न० सुटलेडे पोट; 
कांदा नाहीं- आणे ज्याला 
यथेच्छ खावयाला आणि प्यःवय्राला मिळतें ह्याचें 
पटलेले ॥क० मिछधिलात झालेलें पोट. &8 आई- 
जॉचि दोंदावर बाजी उदार ।कि० सासूच्य़ा 
जिवावर जांवई उदार दुसऱ्याच्या पैश्याच्या 
जोरावर कोर्णाही मतुःय औदार्य दाखवूं राकता. 
एक्राद्याचें दोंद वाढणे ( निंदेंत ) त्याचे प्रस्थ 
ी )गे, एक.द्यांचं दोदावर 
लोटत असणें, 
दोंदीलमामा 


काळर्जाकांटा ज्याला 


दान स्‌्० द्व; र 
का. टीप /-या शब्दाला ।के० 
विभक्तीप्रत्यय लागतांना 


दोनबारी, दोनदोल्य़ा, मार 
बोलतो आणि नंतर 


, अल्पकाळ. दोन दिवत ९ 
€ दवत्त शब्दांत चार 
चे चार दिवत सुनेचे, ही म्हण पहा, 
कराल टिकणारा ;टकाऊ नव्हे 


गन दिवतांचा अल्का > 
क. दोदितचा नव्हे तो. दोन प्रहर ३० झअ० 


दोनि दिवस खुन 


दोडा पु० १ रुई क्ि०मांदार या झाडांचे फळ, । 
३ कापशांचें । 
| दोहो जिवांचा निवाडा पु० वाल आणि वाळं- 
' तीम ह्या दोघांची सुस्थिति ० बुझ्याली. दाहों 


द्रोण ] सखञी० ९ | 


दो ] वि० एकांत एक | 


९९१ 


| 
| 
। 
। 
। 
| 
| 
। 
। 
|| 
|| 


दोरकस 


व० मध्यान्ह समय. दोन्हीसांज क्रि» वि० 
स्तकाळो. आगि संध्याकाळीं अशा दोन्ही वेळो 


जिवांचा स्री ०, किं० दोन्ही जिवांचे माणूस 
न० २ मुलातहित प्रसूत त्री, २ गरोदर त्ता 


। दोहो टफ्याने घड वि०मजवूत;पडधाकट;कणखर 


(माणूस).दोहोत्रा पु०दरमहा दरशेकडा दोन रुपये 
ह्या (> 
हा व्याजाचा दर.दोहो दरडीवर हात देणारा पु ० 


। १ स्वार्थ साधण्यासाठो वेळ पडल्यास मते किं० 


का 


पक्ष बदलणारा. २ एकदम दोन आधारांवर अब- 
ल॑बून असणार. २ अनिश्चित निचारांचा माणूस. 
४ धरसोड करणारा माणूस. दोहो वापांचा ।वि० 
व्यभिचारिर्गाचा मुलग .दोहो मांडवांचा वऱ्हाडी 
पु०  दवाव्या त्या प्रसंगांत किं० पक्षांत पुढाकार 
घेणारा ( निंदेंत किं० स्तुलींत ). २ नवरा सुल्गा 
आणि नवरी मुलगी ह्या दोहोंजाजंकडून जो ल्य़ांत 
पुढाकार घेऊं शकता किं० दॉर्न्हा पक्षाशा 
स्नेहादिसंबरंधानें जो जुळलेला आरे तो. 
दोहीघरचा पाहुणा उपाद्यी दोंन अधारांवर 
अवलंबून राहाणारा मनुभ्य फशो पडतो; दोन्ही 
पक्षांशी तलोखा ठेवणाऱ्या माणप्तावर एकाही 
पक्षाचा भरंवता नसतो आणि अंता त्याची फस- 
गत होते. 

दोभ [ ख० दोधसदूय काढणे; वांतरूं ] पु? 
गाय, म्हैस, इ०चें आंचोळ, 

दोमदोम उ० वा० अ० पीराच्य़ा नांवाने 
भिक्षा मागतांना सुललमान फकीर उच्चारतात तो 
शब्द .&दोमदोम करीत फिरणें( किं० हिंडणे ) 
भीक मागत जाणें रकिं० हिंडणे. 

दोर [ सं? दर; दोरक ] पु० ? सुंभ, 
अंबाडी ,इ० ची साल, घायपात, इ०चे तंतु एकत्र 
वळून करतात तैं चर्‍हाट. २ गऱ्यामध्यें कि०नास- 
लेल्या दही, दूध, इ०मध्यें जी तार उ्लन्न 
होते ती. दोरखंड [ म० १ जाडी दोरी. २ 
दोरीचा तुकडा. ३ेकेळीच्या हालाचे तंतु. दोरखंडे 
, अ० व० गल्बताचे दोर. 


ह ब. 
द्वोरक [सं०] ०. १ शिवण्यांच्या उप- 
योगाचा धागा ० तंतु. २ दारा. 
दरी 


दोरकस [. स? दोर ] पु० ९ जाडी 


वरात, २अनेक दोऱ्या वळून कॅलल जाडी चऱ्हाट 
३ दोराचे वटोळ. | 

दोरडे [ म० दोर ) न? जाडी दोर, 

दोरणी [ म दोर ] स्त्री» दोरा; दोर. 

दोरवा पु० १ एक प्रकारचें वस्त्र. २ खडक, 
शिळा, इ० मध्यें असता तो दोरा म्ह दान 
भागांचा सध. म 

दोरा [ सॅ० दोर ] २ शिवगें इ ० च्या उप- 
योंगार्चे सूत. २ दगडाच्या एकत्र चिकटलेल्या 
दोंन भागांची संधिरेषा. ३ विहिरांत पार्णी आण- 
णारे झरे प्रत्येक; उ० ह्या विहिरराला तळ्याचे 
दोरे आहेत. ४ तांदुळाचा दागा, मांता, 
० चे दोन रूड होण्याचा संमव दिसतो तेंथाल 
रंषा. ५ संबंध; अनुवंव; नातें; अनेक कुटुबांत ' 
नार्‍याला नातें जुळून जो लांत्रचा संदरंध असतो 
गो. ६ वद्यीला लावण्याचे साधन ।॥७० द्वार. उ० 
दरवारांत आमचा कांदा दोरा होता. म्हणून 
ज्ञातांच पाय ]दारकला, ७ दृपणाच्या मध्यावर्न : 
दिडनाच्य़ा अय्नापर्यंत जी सूत्राकार २पा दिसने 
ती. ८ नारू ६० चा तंतु. ९ शरीरावर कोड 
चरत चालला असतां तिचा जो मार्ग रंगाच्या 
भिन्नत्वामुळे लाक्षित होता ता. १० [ह्लय़ांचेंण्क 
कर॒भूषण (राळ व० ज्यांत रपा कं० तंत 
फार आहेत असा. सुंद्द माग 1१०[जकडं 
सुड तिकडे दारा ९ सहकाय करणाऱ्या द्रान 
माणसांपैका ।1जकड एक तिकड दुसर! जाणारच. 
२ पत्नीच्या पाठीमागें पात असावयाचाच. 

दोरावणें [म दारा ] अ० क्रि० १ ततु, 


दगड, 


रेच, उन हीर, इ० नी व्यापलेला कि० भरलेला ! 
असणें ( दगड, लाकूड, ६०) २ आंत्र- भे 
ळ्ञ्य़ा पदार्थाला नार सुटलेली अशण; उ० हो 1 


उलळ दारावली आहे, त्री आंबाणांत : 
( पठ, तिखट, इ० ) जाव्यांनी 
व्याप्त होणे. र क्क 
दोरी [ म दार ] स्त्री? १ वळलल अनेक 
पदरी सूत, ५ कापूस इ०चे लांव तंतु एकत्र वळून 
केलला दोर. क प 
वीस कार्या, ४ एक स्वाऱ्या पाण्यार्ताल मत्स्य. 
& दोर्री सेल ( कि० ढिली ) करणें ( किं 
सखाडण ) 2» मांकळ साडण, २ स्वच्छदाने वागं 


मरत्र्यांची 


घाल, ३ 


: व रात्रा. क दाषाकर पु चंद्र 
३ जमीनमापणांचे एक पॉरमाण,- | 


दोस्त 

देगे, ३ नियंत्रणा काहून टाकणे, दोरीसूत क्र? 
वि ० अगदा सरळ रष्त; मध्ये वळणे न घेता: 
उ० हा रस्ता देथून दाराीसूत चिचवडटास जाता. 
न० निमूटपणे सांगितले ते करणारा. 

दोदण्ड [ सं० दाभऱ्यहात--दण्डन्काठा | 
पु० डांबर काठासारखा हात; मजवूत आगि 
लट बाहु. 

दोला[से८मध्ये स्री ०)मराठोंत पु०१झापाळ! 
रपाळणा, ३ नागपंचमीच्या सणांत झाडाच्य 
फांदाला दोऱ्या लोंबत सोडून झोका थावयाल 
करतात तें साधन, & दोलायंत्र न०तेळे ४. 
काढण्याचे वेद्य लोकांचं साधनविशषष. 

दोलायमान [ सॅ० ] वि० 2 झोके खात 
असलेला; हेलकावत असलेला. 
करू, अशा संदिग्ध स्थितात 
चित्त ). 

दोष [ खै० ] पु० १ असावें त्ते नपणे, न्यून 
कमीपणा; असाव त्याहून आधिक वि.८कमी,२व्यंग 
रे चूक; अपरा; गुन्हा, ४ ( वैधकांत ) कफ 
वात पत्त, ह शरारांत असावे यया प्रमाणांत नसण 
म्हेढ्त्यांचा मंघाड, ५ (साहित्य) उदिष्ट अर्थाच्या! 
प्रत ताल ज्याच्या यांगाने बाघ क० कमीपणा 
यत त्याला दाप म्हणतात. हे दीप अनेक प्रकार 
असतात शाब्ददोप अश्वदाप; रसदोप & दापक- 


२हव 


, दोष्टि खाल्कवळ दाप काढण्याकड जा प्रदाता ता 


व० कवळ दापच काढण्याकडे प्रवास्त ज्याचा 
असा (. स्वभाव, मनभ्य ). काणेकाला दप 
देण ९ 


याच्यावर कांदा टपक| ठेवणें दाप काढण 
कमापणा दाखवून देणे दाषानुवाद पु० दुस- 
याच्या दापांचे प्रकर्टाकरण किंठ उच्चारण 
दापाराप पु० दुसर्‍यावर दोप लागे किर ठेवणे 

दापण [ ख० दुप> निदिणे, स्त्री भ्रष्ट करण । 


ल० क्र० १ नादणें २( स्त्रा ) भ्रष्ट करणे 


दोपा [| ० ] स्त्री० २ रात्र वाु.क्रे० 


_ दापा [ ख० दोष; सम ० दोप 1 वि० £ ज्याण 

दप कला आहे असा. २ ज्याच्याकडे दाष यंत 

आहृ असा. ३ पापी ४ थुन्हगार, अपराधी 
दास्त [ फा० ] पु० १ सोवती; जोडीदार 


२ मैत्र, २ आपुकमापुक परस्परांचे & दोस्त 


९. जास 


छळ 


अकळ. 


णक म्पयळायनकळलकाम्यळाायााळायययय----ाचयळायाय न्या 


ळा 


ग 


दोह ९९ 


द 
र पु० जाडादार; लावता दोस्त दारी ताई 


1५. मेडी) घिगीत सल्गी. दोस्ती स्री” ? 
मंत्रा, २ एकत्रितपणा; साहचर्य; सहवास. २ 
अपुकमापूक ह्या रूपाचा मत्रा 
दाह त॑० ] पु० १ दूध काढण. २ काढ- 
नल दव, ३ दोहनाच पात्र 
दाह पु: दोहन न० [ सं० ] ३" काढणे. 
तंदोहणे [ ल०५ह स० क्रि 2 गाय 
३० चे ) दथ काढणे; ३० गाय दोहन मी 
वयाला सोडली. २ गाय, हैस ० चे 
व) काढण; ३० मो कापिलेचें आज तान रार 
1 गांय, 


ण ह्या करभ कि 
० दध हेंढी होत 
[रोडरपणात ल्लास हात 


च्छ 


१ दोहिल.टीप,- ८ 
म्हैस, ३० होतात वि, 
दोहद|ल० पु० 

न! कांही वि ५ 


॥हाळा.२ उत्कट उच्छा ,३गभार 
नगभंधारण 


०४ 
दाथ हाण्यापिण्याचा “4 
पण ४गभार५ णाचं 
ण .२अवस्था 


गभिणा खा 


अळळन्न््ाश पन 


दोहन 
दाोहरा दाहारा ॥ 
, “ती स्तानी भाषेंतील द!न ] 
/ 2-4 प मराठात दोहा ! असेही ९ 
आहे. मारोपॅताचा ह्या ट्रीन 
आहेत 
दोड [ हिं० ] खी० धावण्याची क्रिया; 
बावणे (मारण) . २ श्रिपायांचे १* | 
७ दाडचाल स््रा० 
दोब्णे [ हिं० दोइना । ९ 
&. दोडादोडी स्त्री ० 
पेढाऱ्यांची टोळी येत आहे अर्श 
गांववऱ्यःनी दोंदादोडी सर झालो ह 
न दाला ».. दोणशार, ₹” पागे ड।, 
:वणशपर , * इ० पह 
दीत [अ० दवात्‌] खर 
ल्हानक्शा पात्रांत ठेवतात तें पात्र. 2 
: दुवत, ? हीं ह्या शब्दाची अन्य ख्पन्हे 
वणा घाळणें लिदिण्याचे १: 
[तीतवच लेघणी उभा घाळून ठेवण प न 
ण्यांताल. मुसळाप्रमा जा खा०, 
व्यापारी लोक महाका 
६ शक 


ग्द्द्‌ 


धावाधाव पळा 58 31 
। येताच 


द द्याते 


। न्य 
दिवार्ळाच्या सर्णांत करतात ता.२ भाईकऱ्याकडून 


अत्यल्य भाड्याचा ठराव करून धंतलल भाडे 

दोत्य [ सं० ] न० १. निराप, २ दूताच 
काम_ ३ दिष्टाह 

दारात्य्य़ |ख्० ] न० 2 दष्टपणा 
कार करण्याकडे प्रश्नात 

दोबेट्य़ | सं० ] व्रुलपणा 

दोभाग्य | सं० ] न० भाग्य; ८ द्व 

दोमंनस्य़ ( सं० ] न० ? खर विषाद .२द्ट- 
पणा. ३ वाव; वैर; ४. दात पा त कांहीं 
कारणानें एकमेक्रांविपया उत्लन होतो ती अढी 
अप्रीति कि० साशंक टत 


२ अप- 


1६० 
दोमेत्र्य ( ल० | न० वाट सहा 


3३० दाँमंत्र्याने राजा राज्याठा मुकतो 
दालंभ्य [स ॥न० दमिळ्ता 
दोलत [ अ०  स्रा०१ सपात्त. २ वैभव. 

३ेकीणेकाने काह मल्यवांन्‌ म्हणून गणिलेलीं 

वसतु (. बहुधा निंदेत प्रयोग ). | दॉल- 
[चा खांब्र पु”? याच्या भाग्याने कुड” 
बांतील माणसात किं० आ्रितात सुखविलात 
गावयास सांपडतात असा पुरुष; कुडेवाताल 

राजांच्या मंत्र्यांना 


ग्व्य मिळवत पणू 
 दोलताचे खाव अरबी 'अर्‌काने दील्त? ) 


असं म्हणण्याचा पारिपाठ अश दोलतज्यादा(अ० 
घपात्त )-जिवादाह ( अधिक ) [स्ी० 
पेपात्ति ॥कि०१ जाव.' उ० वा ० 
1 राजाच्या 


मसलत: 


दरबारां भालदार ू 
दोलतज्यादा क्षा १ वैभवास ।किं० भानमान्य- 
तेस चढला दरबार ₹ कांत तो प्रतिष्ठा पावला 
रि , दो 3 छे ्रीमत्न 5 
दोळतदार दोळतवान वि० ६ र 
वेमवशाली पड 
दोहित्र [ ॥ प दहितचा *ह० आपल्या 
व्वा & दोहित्रप्रतिपदा खा! 
प्रातपढा ज्याचा 


मुली मुलगा 
श्रीन मिल चौ शुडपक्षांतील 
आहे आणि ज्य च्या आईचा ब्राप 


ययाणें त्या अ ज्याचे करावयाच श्राड 
? असें म्हणतात 


१ तेज, प्रकोश .> किरण 


च्य्‌त र्र 


>>> 


द्यत | सं० ] न० जुगार. & द्युतकार पु 
जुगाऱ्या , द्यृतपूणमा स्त्रा? कार्जागरी पॉ!णिमा 
आश्विन महिन्यांची पॉणिमा. च्रतसभा स्त्री” 
जुगारी लोकांचा आड! 

द्योतक | सं० ) वि ८ प्रकाराक. 2 सच- 
विणारा : दाखविणारा; सिद्ध करणारा बोवक., २ 
तेजस्वी. न ० पुरावा; उ० तुझी पराचा उनर ल! 
नाहीं हें कश्याचे थोतक आढ : 

द्योतणे [ सं ८ दतच्प्रकाठण , अ” क्रि 
प्रकादणें; चनकण; झळकण 

द्योतन | सं? ! न० ८ प्रकारण. २ उजेड, 
३ आरास करणें. पु८ १ दिवा -२ काळिण विषयाचे 
स्पष्टीकरण. 

द्योतित [ खै० | वि० ८ प्रकागिते. > *प९ 
केलेला ( ग्रंथ, वावय , २० ) 

टढिसा | सं० द्रढिमन-देढपणा . पु० ? 

पणा: टणकपणा , २ जडपणा . २ समथन. 

द्रम्म [ सॅ० ] पु० १ एक वजन. *. जीर 
आणे क्रिमर्तांचे ण्क प्राचीन काळच नाण. 

दवव [ सं० ] वि ओला. २ पातळ. > 
मळ. पु० १ पाझरणें, २ पळ; माधार; पलायन. 
३ वितळणें, ८ पातळ पदाव, "५ पदाथाच्या 
अगचा रस. ६ दयेने अतःकरणांत होते ता 
कालवाकालव; दुसर्‍याची दया्द्र स्थित पाहून 
अंत:करणांत उत्पन्न होतो. ता. कळवळा; 3० 
घडामार्राने त्या अघळ्याची व्रायक आणि दोन 
सुलग मळेल पाहून माड्या अत:करणाला टरव 


डी 


आला 
द्रवणं [ ख० टद्रुन्पाझरणं |] अ० फक्रि० 
पाझरणें; द्रवर्पाने बाहेर पडण, २ वितळणे, ३ 


परद:खान अंतःकरण कळवळण, 

द्राविड [ स॑ं० ] पु० ८ ए्कदेश.२ त्या 
देशचा इसम. ३ नाम्हणोुताल णक भद, छद्वाबडा 
लळुडबुडास्यहम्‌ | सं० मी द्रॉवड लुडवुडत 
आह ] पदाथाला कि० माणसाला कायमचा आधार 
निक आवा न मिळाल्याकारणान त्याची इकडून 
तिकडे आणि तिकडून इकडे होते ती उचल्बांगडी 
भवल्यामध्यें हेलपाटे «आमचें मराठी'भापेचे वाबप्र- 
चचार, म्हणी ४९० ? हें पुस्तक ले० १७२६ पहा. 
दष्य| सं८ ] न० १ वस्तु, पदार्थ, २ मूल- 


द्रावक. 


तत्त्व; पुथ्वा, तळ, नेज, वायू, आक्राश , कार: 
दिशा, आत्मा, आणि मन, ह नऊ परलर्के, ३ 
योग्य वस्तु: असावा तहां। वस्तु. ४ मर्पातत ,- 
नं, पढु, जमीन, वल्् दासदासी , आगि न 
» अपवांन घाळावशाचे पदाथ प्रत्यक आओपधा य 
र्क पदार्थ प्रथक, ८ कोणत्याही वनवावयाच्या 
बस्तूत डू क्रोयात , 4,०2 विवा त जरूर जे पदाथ त 
प्रथा, ५» । ढप्राकाश अ! माहेिय ) शया 
वस्ठे तिळ व्याकि एकणकच आहेत , ॥क० एक- 
घकचं आहेत असें मानण्यांत येतें हया वस्तु प्रत्यक; 
या वस्तेंचे वर्ग जांबतां येत नाहात त्या वस्त 
प्रयंका: 27 शावाज्ञामडाराम लंका. देव त 
इ० ह्याच्या उलट सामा य नाथ व्याव रणकारीचा 
2 द्वव्यवानू वि» श्रॉमित . द्रव्यद्दाष्ट 
स्त्री 2 केवळ टव्याकड असलेला दाट वबि० जे! 
केवळ देव्यावरच दृष्टि हुबना अमा (मनु'य ). 
दरब्यवाचक वि वँयाकरणांना आणि आलका- 
रिकांना चार प्रकारच शब्द मानले आहेत जाति- 
वाचवा ( घाटा. गोख, कागड ड८ ) गुणेवा चव, 
( सुदर, वात्रट, ३० ) कियावाचक ( वोलतो 
मारतो , ३० ) हेव्यवाचक किं०्सेशावा चक ( रास 
दाल, वाराणशी , दिमालय, ३० )5६्या चार प्रका- 
सि सामान्यनाम, विशेषण, क्रियापदे आणि 
विशपनाम ,हो इतर नांवें आदत. द्रब्येपणा स्त्री० 
१ द्रव्य मिळविण्याची इच्छा . २ देव्यलोभ . द्रव्येण 
सर्वे व्या: द्रव्य दिल्याने सव लोक आपणांस 
वदा करून घेतां येतात 

द्वृष्टन्य [ सं० ] वि० ८ सुदर, इखणा. २ 
वचारांत घ्यावयाचा (क० घेण्याच्या याग्यतचा 
2 पाहावयाला याग्य. 

द्रष्टा | सेन्द्रंट्ट ) पु० १ पाहाणारा. २ 
न्यायार्घाश . 

द्राख स्त्री खाला ' द्राक्ष ? पहा. 

द्राबे, द्रास न०,द्रावा,द्राभा पु० भाताची 
पेज, पालेमाज्यांचें पाणी ,-ज्यांना तिबेट, मोठ, 
३० लावून रुचिकर केळ आहे त 

द्रावक [ सं० ] वि० २१ दवविणारा. २ 
चित्ताकर्षक, ३ अत:करणाला दयच्या भावने 
द्रव आणणारा , उ० हृदवद्रावक हकौोगन , 


ठाब्ट ). 


द्राविड 


___ द्राविड | सं० ] वि० द्रविड देशाचा, धु० 

द्रविड, कणी, गुर्जर, महाराष्ट, आण तेग 
लाम्हणन क्र द्राविडी वि० देविडांत €ढ. द्राव- 
डी प्राणायाम पु० एकाद्या साथ्या गोष्टीसाठी 
विनाकारण केलेला र्कि० करावा लागणारा खटा- 
टोप , टीप प्राणायाम करतेवेळों उजव्या हातान 
समोरून नाक न परतां द्रावड लाक डोकयामागून 


उजबा दात नेऊन याचा वोटें वळवून नाक धरून 
द्राविडी प्राणायाम * 


प्राणायाम करतात त्याला 
म्हणतात, त्यावल्न व्यवहारात वराल अथ र्ढ 
८“ य्राला 
द्वाष्ट, दाष्ट वि० कठार भाषण करून 1० 
रपण दुसऱ्यांना वागवून व्यांना पाडा दणारा 
द्राक्ष | सॅ० टाक्ष, द्राक्षा ] न० एक मधुर 
फळ .द्राक्षा। द्राक्षा स्त्राठ्ह्या फळाचा वला द्राख 
हे मराठी अपश्र£ रूप. 8 द्राक्षापाक उ० १ 
द्राक्षांचा पारपधा ट्या. २ द्राक्षाचा काहा वंदयका 
क्र [क कि० 


क्रियेने केलेला रांधा 1: 
[क० एकता च 
जाव। [कि० अंतःकरणात भती _ 
ऱययाचा गुणता र्क्रिं० ह्मा " वबिदिष्ट ट्‌ 
द्राक्षापाकात्मक 1१० आति स्प, उघडी, अ 
प्रवुर (छश न देणारी) 
द्राक्षासव पु० द्राक्षांचा 
द्राक्षी [ सँ० द्रास स्री 
द्रत | सं० ) 1१९ १ शाप. 
नड; रळ क ला. '५ पळालेला , र्क वि 
लवकर, झपाट्याने, वेगाने 
, द्रम [सं०] पु० रर 
द्रष्ट | ल० दृष्ट ] दस 
गारा किं० वट निंतिणार 
होण [ खै? ] ७० (3 
इ०पातळ पदार्थ भाज चे व्त 
पळत्त, इच्या पानांना चोथा टाचून र्क 
पात्नाविशेप किं० तदा तत व्या 
२ लाकूड, दगड, *? र; 
लहोक.) ड््साठां क्क ह तो दाद!) 
वि व्े०्द्र 
स क णकाक डाः 
अताचा द्रोण होणें कांही विक्र्ती 


टर्ट्प 


वैयक्तिक फायदयासा 


द्वाड 


स्नायु ताठर होऊत वोटें उघडणे 
क्रिया करावयाला च कोते जमाव 
हातापायांचे 
द्रोण होणें कांहीं विझृर्तामुळें हातपाय आख- 
डलेल्या स्थि्तात राहणें 
द्रोणी, डोणी [ खै० होग, द्रोणी ] स््री० १ 
कोठिंबा. २ पाणी इ० साठावण्याच दगड ,लाकूड 
घातु, ३०चे बारदान 
द्रोह [ सं० )] पु० २ दुष्टावा द्वेष. २ मत्सर 
३ नुकसान. ४ विश्वासघात. ५ १ढ & द्रोह 
चिंतन न० दुसऱ्याचे वाईट कस करता वश या 
सग्रंधांचे विचार करणें. देशद्रोह पु० स्वताच्या 
डॉं कि० स्वताच्या वैयक्तिक 
शासाठी किं केवळ गमतीखातर 
मदतानें स्वदेशयारचें नुकसान 
देशद्रोहाचे नोचतम पातक 


हात्रूच्या ना 
स्वदेशाच्या शत्रूच्या 
करणे. देराट्राहा पु० 
करणारा अधमाधम मनुष्य 

दंद्ठ [सं०] न०्र्दाने पदार्थ; द्रोन पदार्थाची 
जोंडी. २ जाडप पतिपर्त्तांची जोडी, २खुखडु*व , 
प्रेमद्वेष, > विरुद्धवमा पदार्थांची जोडी. ४ वाद 
५ कुत्ता द्व दांन ]क० 
अधिक शब्दांचा संयोग होऊन मधल्या “आणि! ह्या 
अव्ययाचा लोप होऊन त्यांचा एक शब्द होता! 
नद म्हणतात; उ० आझाप, 
इ०., जेव्हां इंद समाताताल 


विलेल्या दोन वस्तु आप तञ्जा- 


भांडण, कलह 


क्रे० [व० 


[तिपत्ली वेदा. डंहृद र 
ड झल लेला रा [तज्वर , रक्तापत्त, ₹ 
० दोन 


द्वादश ०९ 


दाषदल (| सं० | वि 2 वारा, २ दारावा. 
& दादरा पुत्र पु अ० ब० संपत्ताला वारस 
असे वारा प्रकारचे पुत्र धर्मशास्त्रांत सांगितल 
आहेत. करस, क्षेत्रज, दत्त, कृत्रिम 
उपविद्ध , कानाने, सहोढ, क्रीत , पौनर्भ स्वये 
आणि द्र. कोणाचा कोणेक्राशी बारावा 
बृहृस्पाते असणें किं० कोणी कोणाच्या 
स्नानां असणें त्याचें त्याच्याशी घर 
त्याचें त्याच्याशी पटत नसणे, 
जन्मराश्ापासूऩ वाराव्या रात 
गुरु असल्यास ता त्या माणसास फार द: 
देणारा असतो अल्षें फलज्यानिपांत मांगनलेले 
आहे. द्वादशी स्त्री ८ माहिन्याच्या शुऊपक्षांनाळ 
किं० कृष्णपक्षांतील वारावी स्तिथि. 

द्वापर | सं० ] पु०, न० कृत, त्रता , द्वापर 
आणि कॉले, अशी जी चार युगे व्यांपैका तिसरे वुग 
टाप,-' द्वापार * ह मराठांतील अपभ्रष्ट रूप 

द्रासुपप्र ( सं० द्रामुष्यायण ॥क० द्यामुप्यायण 
म्ह० जम्म देणाऱ्या बापाचा वारस असून दत्तक 
धेणाऱ्या वापाचा मुलगा. द्वामप्य २ हें संस्क्ृताचें 
मराठातीळल अपभ्रष्ट र्य ] प्‌८ 2 जन्म देणाऱ्या 
वापाच्या संपरत्तांचा वारस राहून जा मुजानंतर 
दुसऱ्या माणसाचा दत्तक पुत्र झाला आहे तो. > 
व्याभिचारापाठून जन्मलेला पुत्र, ३ संरदिग्थ 
भापग; संशायेत गोष्ट; अस्पष्ट विधान; न उल- 
गढतां येईल अल्तें कोणेकाचें वर्तन. वि० संदिग्ध; 
संायित; दुटप्पी . [क्र० वि अस्वष्टपणे ; 
रीतीने. 

द्वामीश, द्रामांश [ सं * द्रामुध्यायण 
चा अपभ्रेश. वर  द्रामृष्य ? ची व्युत्पा्त पहा ] 
पु० संशय; दुटप्पीपणा; संदिग्ध स्थित. क्रि० 
वि० संदिग्व राताने: अस्पष्टपणें; खुलासा न 
करतां (१० न होतां. 

द्वार | खं० द्वार |.न० 2 घरांत किं० कोण- 
त्याही मर्या दित जागेत शिरावयाची किं० तींतून 


गडात्यन्न 


द्वादश 
असण : 
टॉप £ 


टू 
वृहृस्पात "० 


संंदग्व 


बाहर पडावयाचची वाट, २ घराची किं० मर्यादित 
द्ररुळ 


जागचा वाट बंद करावयाचें साधन 
वाजा 


दार 
काहा एका पदार्थांच्या ठाया दुसर्‍या 
पदायाचा प्रवेश हावयास छिद्राडिरूप जो मार्गतो 
४ मर्यादित जागेंत असलेल्या किं ०कोडलेल्या [कें० 


' ु० मुजानतर [दलला दत्तक 


र 
(१) १ 


अडकून राहिलेल्या पदाथाठा बाहर पट! 


चल 
५४ 


मिळालेली वाट, ',एकाया म | की प्स्थल कअ 
भन. « 


मसत्स्भ 


र| 
काणत्याहा शास्त्रांत क विषयातले पव 
केरून देणारा लहानसा 


क्चरात आपला प्रवेश करून 


यव कि० काडा न र 


क० कमत शरीराचा जना भुख्यादि नं य 
ढोर | प्रत्यक. ( ण्क न| 2. दान कान. शन । 
डाळ 21121 नीकपक्या. ४५ वि १ 
ग]ुह्याट १, ८ कद! भाषण, वतत, “.| 
कांना ओषित्यर्ष जा अवकाडा 1१.० "त ता: 
उ८ मला ही नोकरी रामनाझसा मिळचून न्या 
पथ मला रळ गावयाला अला डार 1 क 
नाडा. ९ कांडी कार्ये ध अस आणण्याच्या 112) 


साधनभूत जे कांह) ने:उ० जीळच (विषयांचे ग्राण 2 
करती दड्रिय ही उगीच द्वार आहेत, & द्वारदेवता 
स्त्री ८ 2 देवाल्य च्या. दारात. अंथविजय ? 
कौतिमुख, ३० ज्या आंबळूत दवता. असतात त्या 
प्रत्यक. २ थार माणसांच्यापाशा अधिकृत अ दार” 
पाळ, मुःसदी, ३० अपततात त प्रत्येक, द्रारवता; 
द्वारावती स्त्रीद्ारका हया नावा पुप्यक्षंत्र.द्वार- 
पाल पुठ्श्रीमंतांच्या घराच्या दार!वर जो पडारकराी! 
असतो तो. ह्वारपूज्ञा स्था० 2 देवालयाच्य! 


4) 


ज्य । 
डाराविदेवता असतात त्यांस पुजन, 2 कापा 
समथा कांडे. विनंती कराववासाठो जावयास - 
असतां त्याचे पद्च्वालळ, कारकून, बगलडस . ४८ 


कौल ज ट्र ्यांदि यात लागत ते. द्वारणशाखा सा 
ढाराच ॥व० दरवाज्याचे एक पान म्हणज 
रजवाकड्या ॥क८ डावीकडचा फळा. द्वारा | स. 
* द्वार * ( दार ) च्या तृतीयेचे ए० व ] ० 
बि द्रारान; मागान; साधनानं; माफताने; मुळ 

द्वारावता | खं० | स्त्री १ द्वारका नांवाचे 
पुण्यक्षंतर. २ द्रारकताल पांटरा माता 

ड्राली | फा० दुवाळ | स्त्री> कातड्याचा 
पट्टा. 8 हालबेंद पु० पट्रवाला शिपायी 

हाही [ हिं० दूहायी | स्ी० राजाच्या 
नांवाचा मनाइ हुकूम ( फिरविणे ). मागें 
* दुराही ? पहा. & द्वाहीदुऱ्हाही स्थ्ी० पर 
स्पराना परस्पर्रास घातलली जी राजाची शपथ ता. 

हं स ] वि दोन. & दृर्‍्यामुण्यायण 
माग * ड्रास्रष्य 


ढ्ि २९७ द्ोपी 


यहा.दृर्‍्याहक पु० 1तज। या ताप. द्वय पु०पूव- 
पद संख्यावाचक 
जमाहारा 
वैचपाळ 


» द्पर. २ 


पं हरता, वारभाश, २० ह्वेयुण वि० 
:वडी. ट्वघात पु० एका संख्येला 
त्याच सेख्येने युणून गुणाकार; वर्ग; ३० 
८ पांचःचा दिवात. 1१० वर्ग पंचर्वात. 
द्रेगुणाकृुत न० दोनदां नांगरलेले रेत क 
द्रेज, द्रिजन्मा उ ब्राम्हण, क्षात्रय, 
आणि वँंच्य, ह्या जातांतील कोर्णाही शतम २ 
अंडज प्राणी ( पक्ष तर्प, ३० )- २ दाह (मुखा 


तील ). ४ पंत्कार झालेला ब्राम्हण, “ मंग्या त 
द गरुड - अनंत 


ठ 2 


ट्रोज 
णा. ट्ठा क हा 
क » दकंदा एक मंत आ दुसऱ्यांदा दुतर मत 
००  किंण्दुलर पष अवलंबिणारा .२ ५ 
न० ९ युग्म, २ दान 


असून पुढच्या शब्दाशा बहुधा ' 
था समास होतो तो द्रियु समात; उ० | 


. । टोप [ सं०] न०( संस्कृतांत पु८, न ) 


. शकनद्टसात्र 1व० युरुस्वर. द्विरद पु० ह्त्तां 
। ह्विरेफ ु० त्रमर द्रिविध वि० दोन प्रकारचा. 
। द्वेह्ृदय़ा [वि० गाभण (क्ली ). द्विवचन न? 
' ( संस्कृत व्याकरणांत ) दांन हा अर्थ दाखावेणारं 
वाब्दाचे रूप: उ० फळं, फले, फलान, ह्या त्रणा- 
: तील दुसऱ्या शब्दाचे ख्प 
ट्रितीय [ सं? ] वि दुसरा. उ? मित, 
सहाय, जोडीदार. & द्वितीया स्थरा० १ यरु- 
पक्षांतील किं कृष्णपक्षांतील दुसरा तिथि. २ 
(व्याकरणांत) दुसरी विभाफे उ०मी आंद्रा खाता 
यर्माद्रेतीया स्थी० कातिक सुझा र्‍द्वितीया ,-ह्या 
देवशां वहिणी आपल्या भावांना जेवाववाला वाला - 
वून त्यांना ओवाळतात. ह्या दिवसाला “भाऊत्रीज' 
असें व्यावहारिक नांव आहे. हितायाश्रस उ० 
गृहस्थाश्रम, द्वितीय संबध पु० पुरुषाचे दुसर 
ल्वे. द्वितीय संवेन न० स्तराचा इतरा 
प्रकार ,-मंद याच्य़ावरचा आणिं तार याच्या 
खालचा. मंद्र, मध्य, आण तार, हो चढय़ा क्रमानें 
उंच होत गेलेल्या स्वरांची तस्तक आहेत. माग 
: तिसरा ! मध्ये * [तसर सवन ? ० ' तृतोथ 
सवन * पहा. अद्वितीय वि उत्टे; उत्तमोत्तम. 
द्र्सि्‌ [ ल० ] अव्यय दानदा. हा शब्द संस्- 
तून मराठोत आल्ल्या सामासेक शब्दांत येतो . 
& ट्विराक्ति खी०१दोन वेळां उच्चारण |कि०कथन; 
पुन्हा तेंच सांगण रकिं०बोलणे.२जरूरी नसतां पुन्हां 
तेंच सांगणें.द्विरूक्त वे ०९ पन्हा तागतळल.२ जरूर 
_ नत्तता पुन्हा सांगितलेले.ट्वरागमन न विवाहानंतर 
"वधूचा पारगृहा दुसऱ्या! खेपेस जाण्याचा विधि 
दविराधूत्ति स्वी? काणत्याही कथेचे दुसऱ्या 


| करणें; ती १ क्रिया पुन्हा करण. !हहादकवाळक न 


( पत्रिकाघतंमेलनांत ) वधूवरांच्या राशीतील कां 
विशिष्ट अतर 


तर्व बाजूंनीं पाण्यान वेष्टिळेला भूप्रदेश; बेट. _ % 
सिंहली. २ ऐथ्वाचा भाग( अंबू, पक्ष ,शास्म ३८ 
| कुश,कॉ'च,शाक,आणि पुष्वर , हे लात प्रच्येक डू 

ट्वीपक्रलप न० तीन बाजूंना पाण्याने 9). 
लेला भूप्रदेश नाष्ट 
द्वीपी [ सं० द्ीपिन्‌ ] पु: १ बाघ, रचता 


ठ्व्वा 


(“1 


द्रेघा [ सं० ] क्रिक वि 
रदोन भागांत. 

द्वेण [ सं० ] पृ८ » वैर. २ वोट : उ० अन्न- 
दप म्ह अन्न खाण्याकडे मन न जाणे, ३ परस्प- 
राशा संयाग, सहवास, किं हिताबह्दह जळणा 
हाण्याच्या वाबतात दोन पदाथाची जा प्रात कृल्नां 
कळ अननुरूपता ती; उ० कणकेचा आणि काक- 
डाचा दष आहे; उ० ताकभाताचा भज्यादा द्रेष 
आहे. & काणेकाचा द्रोप करणें व्याच्याविषया 
मनात अप्रात ० मत्सर करणें द्र्प उगविण 
यूढ़ उगविणे; उट्टे न टण. मनांत द्रेप वागविणें 
काणेकाविषर्यांचा मनांत जागता ठेवणें; 
याच्याबद्दल मनांत धुमसत राहाण 
द्वेषक, द्वेष्टा [ लं ] वि 2 ३ करणारा 
दतर्‍्याचे अहित चनितिणारा,३ मत्सरी 

हरुप्ण [ ल० द्रिप | स० क्रि 2 चा उष 
केरणे, २ व्वद्दल मनांत अप्रीति किं किळस कि 
खती वाळवण । तारचितक 

दपा (स द्रोप बऱ्ज्शत्र | पु० शत्र; आहि 

ट्रॅप्य | स ] वि० 2 दरे ह. २ आप्र ी 
आवडणार. पु० शत्र: वेरी 

ढणाणक [स०] पुल्दामर टक्के व्याजवणारा 
दामदुप्पट व्याज धेणारा. र 

ट्र्त [ यं ] न० /जञोंडी युग्म, २ भद्भाव 
< जाव आणि इंब्वर(के० परमात्मा)ह निरनिराळे 
आहेत अस्ते मत. & द्वेतवाद पु८ जीव आणि 
परमात्मा हे वस्तृत: भिन्न आहेत असें जमत तें 
दंतवादी, ट्रसो यु० द्रेतमताचा आभिमाना 


दोन प्रकारांना . 


> 


९९ 
"एरिकशणाशॉिशशिशिशशि0लरॉ्‌लि---:ूूूूळू-________. 


र 


द्ववापक 


७७, आभर५१.- 


ज्ञा माथ्वादिक तो, देतवन न” 
विशेष, द्ेतभाव पु० २ झत्रत्व: परस्थरावरो व .२ 
संयोगाचा अननरूपत, ३ एका 
र्‍्यांचे आहेत अशी स्थित. ८ 
पडटा. 


11 
24 


तंत 1 
८ हुळटवाद ' 


पच, व्या 


२ वर ३ “४ 


द्रेघ [ 8० ] वि2 दरो; * 
न८ २१ दत: भदभाव 
बर. इद 
द्रेविध्य ( स | न८ दरिंविवपणा, 
द्रयथदरसर्थक [ सं ब्रि. दान अर्था चा; 
दोन अर्थ ज्याचे होतात असा (शब्द, जाय 7०). 
२ दोन कामी उपयोगी पडणारा (माणूस, पदार्थ). 
& दयथी वि> 2 ज्याच अथ टोन प्रकागांना |! 
करतां येइल त्रस ( बाज्य, वचन क, ४० )- 
२ सेदिग्व; दुटप्पी, ३ दोन उपयोगाला यईल 
असा, ४ दान उदेश सफल करील अला, 
यासुप्यायरण | स . पु त्रतबवनात ततर 

परगालां जी दत्तक दिला तो.मार्गे* द्राभू*्य 'पहा 
वि्संदिग्व, संशयास्पद. क्रि2 वि2 मॉदिग्यपर्णे: 
अस्पष्ट रोताने. 

द्रयाहिक [ सॅ० ] पु० तिजार्‍या ताव. माग 
६८ द्वि मध्ये पदा. वि 2 दान. दिवसांचा. - 
क्षणभंगुर; अद्याखत, उठद्ववाहिक सुवविलासांत 
| तै. गडून राहिलास तर जन्माचे मातर करून घेशाल 

दरवापक | ख० |) विळ्श्दांन वपाना न्हाव 
यांचा कि० कराबयाजा, २ दाने दोन वषान! 
णारा. 


२७०२२: 


